महाराष्ट्र शब्दकोश 


> 


कोशमंडळांतील च बाहेरील अनेक साहाय्यकांच्या मदतीनें तयार केलेला 


| ने त ८ शनिवार, पुणें RX, 
प्रकाशा 3 


ुद्रक--यशचवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट कोशमंडळाचा शारदा मेस, ४८१ शनिवार, पुणे र. 
किंमत १० रुपये 
पुणें [ शा. शक १८५९ 
इ. सन १९३८ ] हः 
9 प्त 
८८-0. Jangamwadi Math क Digitized by eGangotri डू 


संपादकमंडळ 
श्री. यश्चवंत रामकृष्ण दाते, बी. ए. एळएडू . बी. (उब 
श्री. चिंतामण गणेश कर्वे, बी. ए. 
श्री. आबा चांदोरकर, 


श्री. चिंतामण. शकर दातार, 


न ऱ्य -->> “>>> 


॥८८०९० - &%७ SE 


प्रुख शाखा-साहाय्यक संस्था 


विदर्मसाहित्यसंघ ( वऱ्हाडी बोली ); गोमंतकसाहित्यसेवकमंडळ ( गोमंतकी ); 
वाङ्मयचर्चामंडळ ( कर्नाटकी. बेळगांव ); शारदोपासकमंडळ ( कोकणी. 
माळवण ); महाराट्र शब्दकोशमंडळ ( कुडाळी. पेडणे ); पुणे; 
भाषाश्ा्रमंडळ ( व्युत्पत्ति ); शारदाश्रम ( महानुभावी. 
यवतमाळ ); हेटकरी भंडारीमंडळ ( दादर ); 
साहित्यसेवामंडळ ( कऱ्हाड); इ. इ. | 


-1 JAGADGURU VISHWAR= HVA 
:ANA SIMHASAN JNANANANLIR 
LIBRARY 
“ngamawadi Math, Varanasi 
१.०५. No, .........े. oR मी मन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


संपादकीय निवेदन- 


_ इंद्रादयोपि यस्यान्तं न ययुः शब्दवारिघेः । 
प्रक्रियां तस्य कत्छ्रस्य क्षमो वक्त नरः कथम्‌ ॥ 


महाराष्ट्र शव्दकोशाचा हा सहावा विभाग आमच्या आश्रयदात्यांच्या हवती देतांना आम्हांस फार आनंद होत आदे. 
चुवसंकल्पित पांच विभागांत सवे मराठी शब्दांचे संकलन करणे अशक्य झाल्याने व कोशासारख्या सवेसंग्राहक स्वरूपाच्या 
सदभैग्रंथांत काटकसर करणे अनिष्ट असल्यामुळें शब्दकोशाचे दोन विभाग अधिक करावे लागले. यामुळे पूर्वीच्या अपेक्षेपेक्षा 
खचेहि वाढला. या वाढत्या खर्चाकरितां पूर्वीप्रमाणंच पांच्या विभागाचा स्वीकार करतांना सहाव्या विभागाकरितां आगाऊ पांच 
रुपये द्यावे अशी विनंति आम्हीं आमच्या भागीदार ग्राहकांस केली व ती वहुतांशीं सवे भाहकांनीं आनंदानें मान्य केली. यावदळ 
आम्ही त्यांचे कृतज्ञतापूवक आभार मानतों. बाकीचे ्राहकहि हा विभाग स्वीकारतांना त्याच सूल्य देतील अशी आमची खात्री 
.आहे. तथापि म्राहकसंख्येपेक्षां कांहीं ग्रंथ अधिक काढणें जरूर असल्यामुळे त्यांत कांहीं रकम शुतून राहिली व आतांपयेतच्या 
अशा प्रकारच्या खंडशः प्रसिद्ध होणाऱ्या म्रेथांची ग्राहकसंख्या अल्प कां होईना तथापि कांही प्रमाणांत घटत जाते असा जो अनुभव 
आहे तो यादि प्रेथाच्या वावतींत आल्यासुळें या विभागाच्या छपाईच्या कासी फार दिरंगाई झाली. तथापि आमच्या कांहीं 
मित्रांच्या साह्दास्यासुळें आम्हांस हा विभाग.आज तडीस नेतां आला. यावददल आम्ही त्यांचे फार अभारी आद्दो. आमच्या 
'साहाय्यकांचे नामनिदेशपूवक आभार संपूर्ण अथाच्या अखेरीस आम्हांस मानावयाचेच आहेत, तेव्हां आम्ही सथ्यां त्यांचा 
नामनिर्देश करीत नाहीं, . > 
या विभागांत वू अक्षरापर्यंतचे शब्द आळे आहेत. यापुढील सातव्या विंभागांत पुढील ज्ञ पर्यतच्या अक्षरांतील सते 
-शब्द्‌ येऊन हें काये पूण होईल > र 
सध्याच्या आर्थिक मंदीमुळे नवीन ग्राहक मिळणें फार कठिण झाले आहे. तथापि त्यांतूनहि आमचे प्रयत्न चाळू आहित 
व महाराष्ट्रांतील मराठी भाषेच्या अभिमानी अशा आमच्या आहकाँच्या व जनतेच्या सहानुभूतीने हे काये शेवटास जाईल अपा 
आम्हांस पूणे भरंवसा आहे. तरी सवै महाराष्ट्रीय जनता आम्हांवर आजवर दाखविलेला लोभ कायम ठेवून हे काये आमच्या 
,हातून पूणे करून घेवो व या वाडूमययज्ञाच्या अवखत स्नानाचा दिवस लवकर उदय पाबो अशी त्या जगन्नियत्याजवळ पराथेना ' 
„करून हें निवेदन पुरें करतों ह 


यशवंत रामकृष्ण दाते 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना 
Fe 


मराठी भाषेचं व्याकरण व शब्दसिद्धि 
——Spepio hess 


यद्यपि बहुनाधीषे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम्‌ । 


विषयप्रवेशः--भाषा प्रथम उत्पन्न कशी हेते वं त्यानंतर तिची अनेक अंगांनी वाढ कशी होते, तिच्या 
स्वरूपांत कालांतरासुळें व स्थलांतरामुळें फरक कसकसे पडतं जातात, असे फरक पडत असले तरी तिच्या विशिष्ट: 
रूपास स्थिरता प्रास्त होण्याची क्रिया कसकशी चालत असते, विशेषतः भाषा लिखित स्वल्पांत आल्यानंतर तिला स्थेय 
प्रात होऊन शिष्ट माषा म्हणून तिच्यांतीलच एका प्रकारास अधिक मान्यता प्राप्त होऊन त्या शिष्ट स्वरूपाचे 
महत्त्व वाढत जाऊन इतर प्रकारांस गौणत्व कसें प्रात होतें व अशा रीतीनें लिखित, ग्रांथिक अथंवा शिष्ट 
भाषेचे रूप अधिकाधिक निश्चित व कमी बदल्णारें कसें होतें, वगैरे गोष्टी आपण दुसऱ्या विभागाच्या प्रस्तावनेत 
अवलोकन केल्या आहेत. अशा तर्‍हेनें भाषेचे एक शिष्ट स्वरूप निश्चित व मान्यता पावलेळें बनून स्थिर 
झाल्यावर त्या खरूपासंबंधी कांही निश्चित. नियम बांधतां येतात. असे जे भापेच्या निश्चित स्वरूपासंबेर्धी 
शिष्टसंमत नियम त्यांसच आपण व्याकरण म्हणतो. _ व 


व्याकरणाचें स्वरूपः--वेदकाली किंवा.तदुत्तरकाली जेव्हां तत्कालीन भाषेस स्थेथ्र प्रात होण्याची वेळ 
` आही तेव्हांच त्या भाषेचे व्याकरण तयार करण्याची जरूरी वाढूं लागली व मापेस कांही तरी नियम पाहिजेत अशी 
जाणीव उत्पन्न झाडी, हीच गोष्ट आपणांस पुढील आख्यायिकेंत आढळून येते. वासे पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा 
इंद्रमनुद्ुवक्ञिमां नो वाचं व्याकुर्विति | तामिन्द्रो मध्यतो5वशम्य व्याकरोत्तस्मादिये . व्याकृता वागुद्यते । *-तैसं, . 
(वाणी प्रथम अव्याकृत स्थितींत होती तेव्हां देव इन्द्राकडे गेळे आणि म्हणाले आमच्या वाणीस व्याकृत कर तेव्हां 
द्रा तिचें व्याकरण केरे, ) यावरून कोणत्याहि मधेच व्याकरण होण्यापूर्वी ती मापा ` दीचे फाल्पयेत प्रचारांत ` 
आसते व तिला हळूं इढूं नियमबद्ध स्वरूप प्रात होऊन तिचें व्याकरण: बनतें. प्रत्येक मार्षेत अनेक चोली प्रचलित 
असतात. बारा कोसांवर माषा बद्ल्ते असें आपण म्हणतो म्हणजे एकच माषेचें भिर्नमिन्न स्वरूप आपणांस तिच्या 
एकंदर क्षेत्राच्या निरनिराळ्या भागांत आढळतें. परंतु सवोस गम्य व सर्वास साधारण असे एक भापेचें विशेषतः लिखित 
भाषेचे स्वरूप शिष्टसंमत असते व या शिष्ठसमत माधेचेच प्रथम व्याकरण तयार हते. व्याकरणकाराचेहि मुख्य काम 
गातील कोणते प्रकार व खपे शिष्टसंमत आहेत ह सांगण्याचे असते परंतु असते एकदां सांगून ते यगत होऊन ण 
आढे म्हणजे त्यास नियमांचे स्वरूप प्रात होतें व या नियमांत सुसंगत असेठ ते थड ब तित त मचया 
मानण्याची प्रथा पडते. त्यामुळें यानंतर होणारें ठेखन या नियमांत शक्‍य तो अवसत्‌ शेत ग्य व 
सामर्थ्य वाढत जातें व तें अधिकाधिक व्यापक बनून संव मेचे क्षेत्र आक्रमण करते उ De क्ष 

करून एकरूपांत आणण्याचे कार्य करतें. अशा तऱ्हेने ज्या विशिष्ट भाषेचे व्याकरण प्रथम स मान्य होऊन सते जो 
आक्रमण करित त्या भाषेस विशेष महतव येऊन इतर बोडी अगर त्या माघेचे स्थानिक प्रकार i Wi 
मध्ये पाणिनीपू् व पाणिनीकाडीन किंवा तदुत्तर अनेक व्याकरणकार चाल न त्यामुळ पि 


पावतात, संस्कृत माषे थातूः पस क्त, त्यांस काहीं - 
कांही महत्त्वाच्या अंथातूनहि अपाणिनीय प्रयोग आपणस आढळतात, ल 
र sree हो हणती पण ते तते नधून तत्कालीन रूढ प्रयोगच .हेत., पण जज 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क 


प्रस्तावना २ 


पाणिनीय व्याकरणास महत्त्व प्रास होऊन इतर व्याकरणें मागें पडी व पाणिनीय व्याकरणास अंनुसरणोर प्रयोग 
तेवढेच शुद्ध असें मानलें जाऊं लागें तसतसे इतर प्रयोग अशुद्ध मानण्याकडे प्रवृति होऊन, भाषा पाणिनीय व्याकर- 
णानें बद्ध झाली व तिला स्थिर ब अविकृत असें स्वरूप प्रात झाळें पण तिची स्वाभाविक वाढ खुंटली व म्हणून संस्कृत 
भाषेस मुतमाषा म्हणून कांही लोक संबोधू लागले, वास्तविक तिचा प्रचार कमी झाला असें नव्हे तर ती नियमांनी 
निबद्ध झाल्यामुळें तिची वाढ खुंटली एवढेंच; असो. 


मराठीची प्राचीन व्याकरणें :--सामान्यतः देशी भाषा प्रथकूपणें अशा सातव्या शतकांत आस्तित्वांत 
आल्या असाव्या असें आपण चवथ्या विभागाच्या प्रस्तावनेत पाहिलेच आहे. त्यानंतर या भाषांची वाढ होऊन 
त्यांत महत्त्वाची अशी ग्रैथरचना होऊं लागण्यास दोनतीन शतकांचा तरी अवघि त्या कालच्या प्रगतीच्या गतीच्या 
मानानें लागला असावा; व बाराव्या-तेराव्या शतकांत अमृतानुभव, ज्ञानेश्वरीसारखे ग्रेथ निमीण करण्याची पात्रता 
ज्या भाषेमध्ये आली त्या भाषेस यापूर्वीच दोनतीन शतके तरी शिष्टसंमत व प्रोढ असें स्वरूप प्रात झारे असलें 
पाहिजे हें निर्विवाद आहे व असें स्वरूप प्रात झाल्याबरोबर हें स्वरूप भिश्चित करण्यासाठीं तत्कालीन ग्रेथकारांस व 
पंडितांस त्या भाषेच्या व्याकरणाची आवरकता भासली असली पाहिजे; त्याप्रमाणें त्यांनीं प्रयत्नहि केले असले पाहिजेत, 
परंतु ज्याप्रमाणें या काळांतील वाड्मय आपणांस अज्ञात आहे त्याप्रमाणें त्या काळांतील व्याकरणाचे प्रयत्नहि 
आपणांस अज्ञात आहेत, तथापि योग्य संशोधन झाल्यास मराठी व्याकरणाच्या उगसांतीळ निरानिराळ्या पायऱ्या 
आपणांस अवगत झाल्याशिवाय रहाणार नाहीत असं अनुमान करण्यास हरकत नाहीं. 


सहाचुभावी व्याकरणेंः-जञानेश्वरकालीन अथवा तत्पूर्वकालीन मराठी वाढ्ययाचा एक भाग आपणांस 
महानुभावी वाख्मय म्हणून परिचित आहे. या पंथामध्यें गद्य व पद्य दोन्ही प्रकारची ग्रेथरचना झालेली आपणांस 
„ आढळून येते. या थकारांसहि व्याकरणाचे महत्त्व ठाऊक असून त्यांनीहि आपल्या भाषेचे व्याकरण करण्याचे प्रयत्न 
केल्याचे आपणांस दिसून येतें, प्रसिद्ध महानुभाव अथकार भास्करमड अथवा कवीश्वर व्यास यांचें महाराष्ट्र भाषामाष्य 
अथवा सुभाष्य अशा कांहीं तरी नांवाचें एक मराठी भाषेचं व्याकरण होतें अशा तऱ्हेचा उल्लेख त्यांच्या वाझ्मयांत 
आढळतो, यावरून त्यांस भाषाघोष असेंहि म्हणत, आनेराज व्यास यांनींहि लक्षण रत्नाकर या नांवाचा एक 
व्याकरण प्रबंध रचल्याचा उल्लेख आहे, त्यानंतर पंडित भीष्माचार्य यांनीं नामविमाक्ति ब पंचवार्तिक असे व्याकरण. 
संबंधी अंथ लिहिल्याचे आढळतें, महानुमावी व्याकरणकारांसंबंधीं खालील पदयांमध्यें उल्लेख आढळतात. _ 


“ माहीम व्याक्णावरी । संस्कृत भाषा मंजरी । रचितें जहाळें केशवसूरी । परमार्थे हेतु ॥ १॥ मूळ व्थाक- 
रणाचे नि आधारें । सुमाषानिबंछु बोलिला कविश्वरे । जो छपन्न «भाषेसी होऊन उरें। महाराष्ट्रीये ॥ २ ॥ भाषा 
प्रबोध, भाषा प्रदीपिका । गौड महाराष्ट्री पीठिका । अष्टौ व्याकरणाचा अवाका । उमचाविला ॥ ३॥ श्री भास्करें 
गोपाळा आज्ञापिछें । तें लक्षण रत्नाकर बोळिळें। मग पंचवार्तिक निरौपिते जहाळें। भीष्ममुनि || ४॥ रिंगत्रय 
विवंचना । इष्टांतोपपत्ति न्याय प्रमाणा । उपपात्ति अनुपपत्ती शङ्कार्णे। दामोदर प्रणित ॥ ५ ॥ ऐसे माषा:निबंध 
महात्म मार्गचे प्रसिद्ध । छिङ्गत्रय पदार्थमेद्‌ । कवीश्वरक्कत ॥ ६ ||? 


= आतां महानुभावीय दृद्धान्वयांत असें म्हटलें आहे कीं, तघल्खांच्या स्वारीत महानुमावी धरमेग्रैथांचा नाश 
झारा व कवीश्वर वंदावर्णनांत ' विशेषासहित देह त्यजीयेछें । हीरोनियां नेलें । पुस्तकांत › असा उल्लेख आहे. यावरून 
एका काळीं महानुभावी ग्रंथांचा नाश झाला होता ही गोष्ट स्पष्ट आहे. अशा तर्‍हेनें एकदां एखाद्या आपत्तीमध्ये मूळ 
अथांचा नाश झाला म्हणजे पुनरुजीवनाच्या वेळीं जुने ग्रंथ म्हणून अनेक नवीनच ग्रंथ प्रसत होण्याची भीति असते, 
ही गोष्ट चिनी वाख्मयावर जेव्हां खि. पू. तिसऱ्या शतकांत एका बादशहानें होळी करण्याचा प्रसंग आणला व त्या- 
नंतर जें ग्रंथपुनरुनीवन झाछु त्यांत असे अनेक बनावट ग्रंथ तयार करण्यांत आले, यावरून स्पष्ट होते; असो. . 


- सध्यां.जो पंचवार्तिक या नांवाचा.महानुभावी व्याकरण ग्रंथ आहे त्यावरून आपणांस एवढें तरी निश्चित 
` माहीत होतं कीं, महानुमावी अंथकारांनीं व्याकरण-शाञ्जावर विचार केला होता, तो कितपत प्रगत होता. हें आपण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-- १ प्रस्तावना 


' पैचवातिंक--यांत १ सूज्नलक्षण, २ सूत्प्कृतिलक्षण, ३ सूत्रंकारकलक्षण, ४ सूनव्याख्यांनलक्षण व ५ सूरे 
स्वरूपलक्षण अर्शी पांच प्रकरणें आहेत. 

१ सूत्रलक्षणांत (अ) वचन (आ) वाक्य (इ) प्रकरण व (ई) महावाक्य असें सूत्रांचे चार मेद सांगून 
तीन पदांचें सूच तँ वचन, सहा वचनांचें सूज्न तें वाक्य, बारा वाक्यांचें सूत्र ते प्रकरण. व वारा प्रकरणांचे सूत्र तें महा- 
वाक्य अशी यांचीं लक्षणें दिलीं आहेत. | न : 

(अ) पुन्हां वचनांचे एकपदी, द्विपदी व त्रिपदी असे मेद सांगितले आहेत. नतर पदें, सर्लिंग, अलिंग व 
क्रिया या तीन प्रकारच्या असतात असें सांगून सल्ांचें-पुलिंग, ख्रीछिंग व नपुंसकलिंग असे मेद वर्णिळे आहेत. 
तसेंच सळिंग पदांस एकवचन, द्विवचन व बहुवचन अशी तीन वचनें अततात असें सोदाहरण नमूद केळे आहे. पण 
द्विवचन व बहुवचन एकत्रच केली आहेत. सलिंग पदांची पुन्हां नाम व सर्वनाम अशी विमागणी करून त्यांचे पुन्हां 
केवळ व संयुक्त असे दोन वर्ग कल्पिळे आहेत. नंतर केवळ पदें कृदन्त किंवा तद्धित प्रत्ययें करून सिद्ध होतात असें 
सांगितलें आहे व त्यांची उदाहरणें दिलीं आहेत. संयुक्त पदें समासानें होतात असें म्हटलें आहे. समासांमध्यें अव्ययी- 
भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि व दद्र समासांचे प्रकार वर्णन करून तत्पुरुषाचे विर्माक्ततत्पुरुष, कमेधारय व द्विगु असे मेद 
दाखविरू आहेत. यानंतर संधिप्रकरण दिलें आहे, यानंतर सिद्धनामें कांही विशेषणे व कांही विशेष्ये असतात व 
सर्वनामे केवळ विशेषणेच असतात असें सांगितळं आहे. अव्ययाबद्दळ “ अलिंगे तियेंचि अन्वये? म्हणून उदाहरणें 
दिली आहेत. क्रियांचे सरिंगा व अरिंगा असे मेद .करून, भूत, मविष्य, वतमान हे काळमेदहि सांगितले आहेत. 
तसेच क्रियेची तीन वचनें द तीन पुरुष असें सांगून सकर्मक व अकर्मक भेदहि दाखविछे आहेत. यानंतर कतरि, 
कर्मणि व मावे प्रयोग वर्गिळे आहेत. 

` (आ) वाक्यविचारांत वाक्यांचे चार पदांपासूत अठरा पदांपर्यंत असे १५ भेद करून त्यांची उदाहरणें दिल 
आहेत. वाक्यांचे पुन्हां केवळआाक्य व संयुक्तवाक्य असे मेद केले आहेत. 
-( इ ) प्रकरणविचारांत तीन वाक्यांपासून बारा वाक्यांप्येत प्रकरणाचे दद्दा मेद कल्पिले आहेत. 

(ई ) महावाक्यांचे पुन्हां तीन प्रकरणांपासून बारा प्रकरणांपयैत दह्या मेद्‌ केले आहेत. 

२ सूत्रप्रकृतिलक्षणांत सूत्राची दशधाःप्रक्ति पुढील श्छेकांत वर्णन करून त्यांची फोडं केली आहे “संज्ञा च 
परिमाषाच विधिर्नियम एव च। अतिदेशोऽपवाद्श्च विभाषा च निपातनम्‌। १॥ प्रतिषेधोऽधिकारश्च सूत्र॑तद्दधाविदु ¦ । 

३ सूत्रकारक लक्षणांत प्रथमेपासूत ससतमीपर्यत सात विमक्ति सांगितल्या आहेत व॑ त्यांचे अर्थहि दिले 
आहेत. ' संबोधनी प्रथमा विभक्ति वर्ते ? असें सांगितलें आहे. प्रथमा विमक्तीचे कर्ता, कमं व संबोधन; द्वितीयेचे 
कर्म, अत्यंत संयोग व प्रतिशब्द; तृतीयेचे कर्ता, साधन, सहार्थक्र व विनार्थक; चतुर्थि संप्रदान व प्रयोजन; पंचमीचा 
अपादान; धष्ठीचे संबंध व शब्दयोग आणि सप्तमीचा अधिकरण असे अर्थ दिखे आहेत. नेतर विमभक्तींचे 
प्रत्यय दिले आहेत. 

४ सूत्रव्याख्यान लक्षणांत पदच्छेद, पदाथांक्ति, विग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेप व समाधान स सहा 
प्रकारांनी सूत्राचा अर्थ प्रकाशित होतो म्हणून त्यास सूतरव्याख्यान म्हणतात, असे. सांगून या सहां अंगांची 
फोड केली आहे. | 

. ६ यानंतर पांचवे वातिक सूत्रस्वरूपल्क्षण यामध्यें सूत्राचीं पुढील बत्तीस लक्षणें सांगून त्यांचे विवरण केले 
आहे. २ प्रतिज्ञा, २ प्रमाण, ३ दृष्टान्त, ४ उपपत्ति, ५ व्याति, ६ विषयप्रदान, ७ विशेष प्रबोधक, ८ उत्सर्ग, 
९-अपवाद, १० निषेध, ११ न्याय, १२ विरोधपरिहार, १३२ काकु, १४ कक्षा, १५ मावार्थ, १६ प्रकरण, १७.अस्तित्व 
` १८ निर्देश, १९ निर्णयो, २० पक्ष, २१ प्रमेद, २२ आशंका, २३ आक्षेप, २४ कार्य, २५ लक्षण, २६ स्वरूप, २७ 

कारण, २८ हेतु, २९ संबंध; ३० प्रतीति, ३१ विशेषण २२ प्रतिष्ठाः 
. ` महानुभावी व्याकरणग्रंथ कोणी अथवा केव्हां रचळे याबद्दल जरी वादविवाद चाळू असळे तरी महानुमावी 
अथकारंनी मराठी भाषेच्या व्याकरणाचा विचार केला होता व त्यावर आपली कांहीं रचना केली होती हे निःसंशय. 
. वरील. पंचवार्तिकांवरून त्यांनीं. आपलें त्र्याकरण संस्कृत व्याकरणास अनुसरूनच रचलेळें दिसते. सराठी झै संस्कृत- ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` प्रस्तावना 3 

*संभव भाषा असुन तीवर इतर भाषांचा त्या वेळीं फारसा संस्कार झाला नसल्यामुळें तीच पद्धति :अनुसरणें साहजिक 

होतें, वरील व्याफरणांत आपणांस नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद व अव्यय या शब्दांच्या जाती पाडलेल्या 
[ढळतात. तसेंच एकवचनः व बहुवचन, तिन्ही लिंगे व सात विभक्ति यांचा विचार केलेला आढळतो. तसेंच । 

कृदन्त व ताद्धेत शाब्दांचाहि विचार आढळतो, तसेंच सांधिविचार व समासविचारहि केलेल आढळतो, क्रियापदाच्या 

बाबतींत तीन काळ व तीन प्रयोग, सकर्मक-अकर्मकादि भेद दाखविलेले आढळतात, पढील वार्तिकांत वाक्यांचे 

प्रकार व वाक्यांचे पृथकरणाचाहि विचार आढळतो. 

, सहाइुभावी व्याकरणानंतरचीं व्याकरणेंः-महानुमावी अंथकारानंतर तत्कालीन भाषेच्या व्याकरणाचा 
प्रयत्न केलेला आपणांस कोठें उपलब्ध .होत नाहीं. ज्ञानेश्वरी ग्रंथाची भाषा बरीच जुनी:असून ज्ञानेश्वरकालीन भाषेंत 
व एकनाथकार्लीन भाषेंत फरक पडलां होता हें आपणांस एकनाथानें: ज्ञानेश्वरीची प्रति झुद्ध केली ( म्हणजे तत्कालीन 
रूढ भाषेंत लिहिली ) या ज्ञानेश्वरीतील उल्लेखावरून दिसून येतें. राजवाडे यांनीं संपादन केलेल्या ज्ञानेश्वरीची भाषा 
सांप्रदायिक ज्ञानेश्वरीहून जुनी असून त्या भाषेचे त्यांनीं व्याकरणहि लिहिलें आहे. परंतु ज्ञानेश्वरकारापासून इंग्रजी 
- अंमलापर्यतच्या काळांत रूढ असलेल्या भाषेचे व्याकरण इतक्या दीधेकाळांत कोणी केलेलें आढळत नाहीं. मध्यंतरीच्या 

` निरनिराळ्या कालखंडांत प्रचालित असलेल्या मराठी भाषेच्या निरनिराळ्या अवस्थांचीं व्याकरणें स्चण्याचें कार्य अद्याप 

` व्हावयाचे आहे. 
इंग्रजी अंसठांतील व्याकरणाची उत्पात्तः-यानंतर मराठी भाषेच्या व्याकरणाची आवस्यकता विशेषतः 
जे पाश्चात्य लोक हिंदुस्थानांत येऊन स्थायिक होऊन राहिले व आपल्या राज्याचा व धमाचा प्रसार करण्याचें कार्य 
करू लागले त्यांस भासली, विशेषतः धर्मप्रसाराच्या कामीं येथील सामान्य जनतेशी संबंध येऊं लागल्यामुळें त्यांच्या 
भाषेचें ज्ञान या परदेशीय धर्मोपदेशकांस आवश्यक झालें व तें मिळविण्याकरिता त्यांस येथील देव्य भाषांच्या व्याकर- 
` णाची जरूरी भासू लागली. हाचि गोष्ट थोरल्या शास्त्रीबोवांनीं आपल्या व्याकरणावरील निबंधात पुढें दिल्याप्रमाणें 
. उल्लेखिळी आहे. “ ज्याची जी जन्मभाषा नव्हे त्यास ती येण्यास व्याकरणाचा जसा उपयोग होतो तसा तो ज्याची 
ती जन्ममाषा आहे त्यांस पडत नाहीं, मराठी लोकांस संस्कृत व इंग्रजी वगैरे भाषा येण्यास त्या भाषांच्या व्याकरणाचे 
ज्ञान जसत आवश्यक आहे तसें त्यांस मराठी भाषा येण्यास तिच्या व्याकरणाचे ज्ञान आवश्यक आहे असें, म्हणतां येत 
` नाहीं, ” अथात्‌ आज या मताचा कोणी विद्वान्‌ स्वीकार करणार नाहीं, येथील देश्य भाषांचे ज्ञान पाश्चात्यांनी आप- 
णांस येत असणाऱ्या पाश्चात्य भाषांशी तुलनात्मक रीतीनं मिळविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळें त्यांनीं जीं देशी भाषांची 
व्याकरणे स्वली, ती पाश्चात्त्य भाषांच्या व्याकरणाच्या वळणावर गेलीं हें स्वाभाविकच होय 


हिंदुस्थानांत खिस्ती धमाचा प्रसार करणारे पहिळे मिदानरी पो्छुगीज होत. त्यांनीं गोमंतक प्रांत जिंकल्यावर 
तेथील धर्म व भाषा नष्ट करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न कें व धमंप्रसाराकरितां म्हणून प्रथम देशी भाषांचा अभ्यास 
केला, त्या वेळीं गोमंतकांत जरी कोंकणी हीच मराठीची बोली प्रचलित होती तरी तेथील कानडी राजसत्तेमुळें लिपी 
कानडी वापरण्यांत येत असे. त्यामुळें तत्कालीन पाद्री मिशनऱ्यांनी गोमंतकी कोंकणी भाषेसच कानडी समजून त्या 
.. नांवानेंच तिच व्याकरण तयार केळं, असें व्याकरण प्रथम फादर स्टीव्हन्स यानें इ. स, १६४० त रायतूर येथें छापलें 
त्याच नांव ' कानडी भापरेचे व्याकरण  ( A7४९ १ Zn02 Cnr ) असें आहे. :याखेरीज गोमंतकी बोली 
मराठीची अनेक व्याकरणें तयार झाल्याचे उल्लेख आढळतात; 'परंतु तीं इस्तलिखिताच्या रूपांतच असून छापली 
गेल्याचं दिसत नाहीं. १९ व्या, विसाव्या शतकांत अलीकडे कांही कोकणी भाषेची व्याकरणें छापली गेलीं आहेत; पण 
. ती व्याकरणाच्या इतिहासाच्या इष्टीनें महत्त्वाची नाहीत. 
अगा तर्‍हेचें मराठी भाधेचें व्याकरण करण्याचे प्रयत्न वसईकडाल पोईुगीजांनीहि केळे. असावेत. असें 
एक व्याकरण रोम येथे इ. स, १७७८ सालीं छापलेले आढळतें; त्यांचे नांव “ग्रामारिका मरास्टा ? ( Ga» 
mmatica Marasta a mais vulgar que se practica nos reinos de Nizamaxa 0- Idalaxa 
Rom. 1778 ). त्याचौ दुसरी आवृत्ति लिस्बन येथें १८२५ त प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेख आढळतो; असेंच एक 
-ब्या्रण ' उत्तरेकडील कोंकणी बोळीचें ब्याकरण-* Grarmmatics १६ Lingus’ Ooncani no dialecto 


CC-0, Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri- 


मष प्रस्तावना 


do Norte Composta no secalo XVII por Rum missionaris Portuguez' 0 agroa pela 
primeria vez dala a estampa ( por. Joachim Helisdoro १७ cunha Biषara,) या नांवाचें 
सतराव्या शतकांत लिहिठेकें १८५८ सालीं नवें गोवें येथें कुञ्जरिन्हारनं छापून प्रसिद्ध केलेले आढळतें. याच सुमारास 
१८५४ मध्यें फिलिप नेरी पिअर्स यांनीं मुंबईत एक Grammatica Maruthe Explicada om Lingua 
०7४५०० या नांवांचे व्याकरण प्रसिद्ध केलें व १८७५ मध्ये सुर्याजी आनंदराव देशपांडे यांनी एक मराठी 
व्याकरण लिहिलें आहे. ; 

एकोणिसाव्या शतकाच्या आंरंमीं श्रीरामपूर येथें डच मिशनऱ्यांनी देशी माघांचे कोश व व्याकरणें रचण्याचं 
-कार्य चालव होते; त्यांपैकी डॉ. विल्यम केरी यानें इ. स. १८०५ सालीं पंडित वैद्यनाथ शास्त्री यांच्या साहाय्यानें 
मराठी माषेचें व्याकरण इंग्रजींत लिहिरेकुं प्रसिद्ध आहे. (Grammer of the Mahratta Languages 
with Dialogues of familiar subjects. Carey William ). यापुढें इ. स. १८२६ साली महमद 
इब्राहिम मक्या ( नाखवा !) यांने केलेळें व व्हॉन्स केनेडी यानें सुधारलेळं एक व्याकरण, प्रसिद्ध झाल्याचा दाखलां 
आढळतो. यानेतर इंग्रजांनीं मराठी व्याकरणासंबेर्था केलेळे प्रयत्न, म्हणजे जे. बेरुटाइनचें एडिंबरा येथें छापलेले 
व्याकरण ( Mahratts Grammar Edinburgh 1839 ), रे. जे. स्टीव्हन्सन यांचें मुंबईस १८४३ साछी 
छापछेछे (The principles of Mahratta Grammar 3011085 1843 ), तसेंच १८४८ सालीं मुंबईस 
निघालेले एक व्याकरण ( Marathee Grammar Bombay 1848 ), ई, बर्जेस यांचें मराठी भाषेचे व्याकरण 
( Grammar of the Marathi Language Bombay 1854. ) व एज्‌, एस्‌. के. चेळायसे व असखेडकर 
` यांचे १८६८ सालीं प्रसिद्ध झालेछे मराठी माघेचें व्याकरण, हे होत. 

अमेरिकन मिशनचे व्याकरण :--वरील सर्व व्याकरणें युरोपीय लोकांकरिता प्रायः लिहिली असव्यामुळे 
इंग्रजी भाषेत आहेत. परंतु १८४८ सालीं प्रसिद्ध झालेलें व्याकरण अहमदनगर येथील अमेरिकन मिशनने तयार 
केलेले असून अमेरिकन मिशन प्रेस मुंबईमष्यें छापछे आहे पण ते सर्व मराठीत आहे. या व्याकरणातील विशेष म्हणजे 
शब्दांच्या जाती, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, उपसर्ग, उभयान्वित व केवळप्रयोग अशा सात केल्या आहेत, 
विशेषणामध्यें नाम, विशेषणं व क्रियाविशेषण असा मेद केला आहे. शब्दयोगी अव्ययास उपसर्ग संजा दिली आहे. 
सामान्य रूपास कार्यरूप असें म्हटलें आहे. नामांचे फक्त सामान्य व विशेष असे दोनच मेद केले आहेत. विभा 
फक्त प्रथमा, कम विमाक व संबोधन विभक्ति अशा तीन कल्पिल्या आहेत. सामान्यरूप होण्याच्या प्रकारावरून 
नामांचे वर्ग केळे आहेत. सर्वनामांचे पुरुष, दसक, परस्परसंब्ी, प्रश्नाथक व सामान्य असे भेद केळे आहेत. 
विश्ञेषणांचे गुण व संख्या असे दोन मेद केळे आहेत. विमाफेप्रत्यय व शब्दयोगी अव्यये सवे उपसर्ग या सद्रांत 
घातली आहेत व त्यांची एक यादी दिली आहे. यांची संख्या ९४ असून त्यांत आसपास, तागाईत, रूबरू, समक्षा- 
समक्ष, हुजूर, चा, ची, चे, तें, णे यांचाहि समावेश केडा आहे. क्रियापदाचे सकमक, अकमक व कमेणी असे भेद 
केळे आहेत. तसेच आणखी नियमित, अनियमित, साह्यकारक, प्रयोजक, अपूर्ण व भावी असेहि मेद केले आ 
क्रियापदांस पुरुष, वचन, लिंग, काळ व रूपमेद असतात असें सांगितले आहे व ख्पमेदाचे निश्चयार्थ, केताथै, 
“माथ, शक्यार्थ, संशयार्य,; आज्ञाथ आणि सामान्यार्थे असे प्रकार वर्णिले आहेत. यांत विध्यथांबद्दळ धमार्थ शब्द 
वापरला आहे, स्वा्थीबददळ सामान्याथं वापरला आहे. काळामध्ये वर्तमानाचे सामान्य, अपूर्ण व रीति; भूतकाळाचे 
अपूर्ण, पूर्ण, सामानय, भूतमूत, रीततः व भविष्य काळाचे वर्तमान व भूतमिष्य असे नेद दासे आहेत. 
यानंतर निरनिराळ्या क्रियापदांची रूपें दिली आहेत. क्रियाविश्नेषणांचे मेदांचा नेम नाही असें सांगून संख्या, क्रम, 

संशय, निश्चय, निषेध, परस्रसंबेध इतक्या प्रकारची उदाहरणें दिछी आहेत. उमया« 

स्थळ, काळ, परिणाम, रीति, संशय, निश्चय) ११% 5 अनेतंयषी काह नियम दिले 
न्विताचे योजक व भेदक असे दोन प्रकार केले आहेत. नतर वाक्‍्यर्चेनेसंबं्धी कांही छे आहेत व 
` कांही वाक्यांचे व्याकरण चालवून दाखविलें आहे. "याप्रमाणे या व्याकरणाचे सामान्य स्वरूप आहे. 
इग्रजी अंमलांतीळ मराठी,व्याकरणाचो वाढ! अत्न इंग्रजींत शिक्षणसंस्था स्थापन झाल्या, त्यांत 


कवीत, ० कांही थी उतरून घेत व गेथावरून 
मराठी व्याकरण प्रायः तोंडी शिकवीत; वयाकंण्णाची कांहीं लेखी टिपणं असत तीं विद्या 
व्याकरण लावळें जाई, पण व्याकरणार्ची छापलेली पुस्तके नव्हती, ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रस्तावना | लद 


कृष्णशात्री चिपळूणकरांनी १८६५।६६ साली व्याकरणावर निबंध लिहिळे त्यांत त्यांनी तत्पूवी छापलेल्या 
` चार व्याकरणाचा कालानुक्रमानें उल्लेख केला आहे. त्यांतः--  ' ं 
“ पाहिळेंः:--जांबेकर यांचें बाल-व्याकरण, हा ग्रंथ फारच लहान आहे व त्यांत मूळ विषयाचें दिक्प्रद्शन- 
द्रां पुरें नाहीं ” असा उल्लेख आहे. | 
* दुसरें:--व्याकरण गंगाधरशास्त्री फडके यांचें, हें व्याकरण पहिल्यापेक्षा मोठे असून त्यांत विषयसग्रहही 
पुष्कळ आहे व त्या विषयाचे विवरणही बरेंच केलें आहे. तरी हया ग्रंथांत कांही विषय सोडले आहेत व ज्यांचे 
उपपादन केळे आहे त्यांचे तें उपपादन कितीएक अंशी न्यून आहे व किती एक ठिकाणीं -दूषणग्रस्तही आहे.” 
* फडके यांचें हें व्याकरण प्रश्नोत्तर आहे. तें १८३६ त प्रथम छापले व तें दादोवांच्याही अवलोकनांत आळे होतें असें 
त्यांच्या व्याकरणाच्या परस्तावनेवरून दिसतें, 
तिसरेंः-दारोबा यांचें व्याकरण, दादोबांनीं प्रथम प्रश्नोत्तररूपानच आपलें व्याकरण लिहिरू होतें; पण 
` दुसरीं दोन व्याकरणे प्रश्नोत्तर आहेत असें पाहून त्यांनीं आपल्या पुस्तकाचे मूळचें स्वरूप बदेळून सारें पुस्तक पुनः 
साध्या विवेचनाचे स्वरूपांत अगदीं थोड्या अवकाशात लिहिलें ( प्रस्तावना पहा). अर्थात्‌ छापलेल्या व्याकरणात 
काराचुक्रमानें दादोबांचे व्याकरण हें तिसरें होय, दादोबांच्या व्याकरणाची पहिली आत्रृत्ति १८३६ त कृष्णाजी गणपत 
यांच्या शिळाछापावर छापिली असून तींत १९२ घृटं होती. हें तत्पूर्वीच्या व्याकरणापेक्षां फारच श्रेष्ठ प्रतीचे होते. 
दुसरी आदृत्ति १८५० त छापतांना ती सुधारून पुष्कळच वाढविली, इतकी की, दादोबा त्यासंबंधानें म्हणतात, 
“ त्या अथाची विस्ताराने नवीन रचना करावी लागली.” अशी सुधारणा इतर व्याकरणांत झाली नाहीं, यामुळें ती 
मागें पडलीं व पुढें पुष्कळ वर्षे दादोवांचे व्याकरण इच प्रमाणभूत होऊन राहिलें, ही गोष्ट यथाक्रमच झाली. 
चवथें;--रा. गंगाधर रामचंद्र टिळक यांचें लघुब्याकरण, हा ग्रंथ वर सांगितलेल्या दोन ग्रंथांचा ( फडके 
व दादोबा ) व विशेषतः दादोकृत व्याकरणाचा केवळ थोडाफार संक्षेप आहे. यांत वर सांगितलेल्या ग्रंथांचे गुण 
नसतां त्यांतील कितीएक दोष मात्र आहेत. शाळेतील मुलांस जुन्या चालीप्रमाणें व्याकरणांतील कांहीं ढोबळ ढोबळ 
गोष्टी सांगण्यास रिपणादाखल हा ग्रंथ उपयोगी पडला तरी मराठी व्याकरणरूप विषयाचें विशेष व्यक्तीकरण होण्यास 
हा थ अगदीं योग्य नाही, असें कृष्णशास्री चिपळूणकर म्हणतात. 
कृष्णशास्री चिपळूणकर हे ट्रे. कॉलेजचे प्रिन्सिपॉल झाल्यावर त्यांचें मराठी व्याकरणाकडे विशेष लक्ष 
वेधके, दादोबांचे व्याकरणांत त्यांस अनेक उणीवा व दोषस्थळें दिसली, तेव्हां त्यांचें दिग्दर्शन करून आपल्या 
मताचे सविस्तर उपपादन करण्यासाठीं त्यांनी शालापत्रक या मासिकांतून १८६५ त “मराठी व्याकरणावर निबंधः 
लिहिण्यास सुरवात करून एकंद्र २५ निबंध लिहिले, त्यांत वणीपासून वाक्यरचनेपर्यैत व्याकरणाच्या बहुतेक अंगांचा 
परामश घेतला. या.निबंधांतील मतांवर कित्येकरांनीं काढलेल्या मार्मिक हाका आणि त्यांवर शास्त्रीबोवांनीं दिलेली 
सविस्तर व समर्पक उत्तरें शालापत्रकांत प्रसिद्ध झालीं. हे निबंध, या पत्रव्यवहारासह स्वतंत्र पुस्तकरूपाने रा. मि. 
जोशी यांनीं (आपले ३ निबंध जोडून ) १८९३ त प्रसिद्ध केळे, यामुळें ते आज कोणासही उपल्ब्ध होण्याजोगे आहेत. : 
चिपळूणकरांचे हे निबंध शालापत्रकांत सुरू असतां किंबहुना त्याच्याही जरा आधींपासून दुसरे एक विद्वान्‌ 
ग्रहस्थ मराठी व्याकरणाची स्वतंत्रपणें रचना करीत होते. ते म्हणजे कृष्णशास्त्री गोडबोले हे होत. हे त्या वेळच्या 
जाड्या विद्वानांपक्रीं एक होते. संकृत आणि मराठी या माषांप्रमाणेंच सिंधी भाषेचाही त्यांनीं सूक्ष्म अभ्यास केला 
होता व तदनुषंगानें फारसी व अरबी भापांचेंहि ज्ञान संपादिळें होतें. यांनीं व्याकरणाखेरीज मराठी अ्रहळाघव, ज्योतिः- 
शास्र, बीजगणित, सिंधी अंकगणित, सिंधी भाषेचे निरूपण (ई. ), सिंवी भाषेचे आणखी निरूपण (इं. ), भूमितीचे 
भाषांतर, बालसंगोपन, वेदांचे पुरातनत्व (ई, ) इत्यादे ग्रंथ केळे आहेत. त्यावरून त्यांची स्वेगामी सूक्ष्म बुद्धि आणि 
इढ व्यासंग हे गुण प्रतीत होतात, अशा विद्वान्‌ ग्रहस्थांकडून झालेलें “मराठी माषेचें नवीन व्याकरण'ही त्यांच्या 
. योग्यतेस साजिसेच निपजछें, हें १८६७ त छापलें, कक प I 
अ सन १८६३ त दक्षिणा प्रेझ कमिरीनें मराठी व्याकरणाचे ग्रथासंबधानें एक जाहिरात दिली, कृष्णशास्त्री 
"चपळूणकर हे या वेळीं या कमिटीचे सेक्रेटरी होते. त्यांच्याच सहीनें ही जाहिरात ऑक्टोबर १८६३ च्या शालापत्रकांत 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


७” | प्रस्तावना ` 


'प्रसिद्ध झाली आहे. हींत मराठी व्याकरण कसें असावें याचें सामान्य दिग्दर्शन सुदर रीतीनें केलें आहे. तें अर्थात चं 
चिपळूणकर यांनीच केळे असून त्यांत मराठी व्याकरण करस असावें यासबंधाचे त्यांचे विचार प्रतीत झाले आहेत. 
या जाहिरातीस अनुसरून गोडबोले यांनी आपल्या व्याकरणाची. रचना केली. ही जाहिरात पुढीलप्रमाणें होतीः-- 

५ जाहिरात-मराठी व्याकरणाविषर्थीः--मराठी व्याकरणावर उत्तम प्रतीचा गंथ कोणीं तयार केल्यास 
दक्षिणा प्रश कमिटी त्या अ्रथकत्यांस उत्कृष्ट प्रतीचें बक्षीस देण्यास सिद्ध आदे, हा ग्रंथ मराठी भाषेंत असावा व 
त्यांतील विषयप्रतिपाद्न करण्याची दिली युरोपियन अर्वाचीन व्याकरणासारखी अप्तावी, म्हणजे ग्रंथकत्यानें :एकदोन 
उदाहरणांवरून एकादा व्यापक नियम कल्पून त्यावरून इतर उदाहरणांची उपपत्ति करावयास लागूं नये, तर जीँ 
` वास्तविक उदाहरणें असतील त्यांवरून नियम बांधावे. तसेंच मापा कसकशी बदलत गेली याच धोरणानें ग्रंथकाराने 
शव्द्सिद्धीचे व वाक्यरचनेचे नियंम बांधून त्यांचे निरूपण करतांना मूळच्या संस्कृत भाषेतून प्राकृत भाषा, जिला 
बालभाषा म्हणतात तिच्या रें व जुन्या मराठी भाषेच्या ( ज्ञानेश्वरीच्या वगेरे माषेच्या ) द्वारें इची मराठी भाषा 
कशी निपजली हें संभवेल वृ शोभेल तितकें दाखवावे. तसेंच हल्लींच्या मराठींत फारसी व आरबी शब्द मिसळणे आहेत 
त्यांचेही प्रकृतिप्रत्ययरूपानें विवेचन या ग्रंथांत बरेंच असावें, त्याप्रमाणेंच जुन्या मराठी कवींच्या ग्रथांतील शब्दांची 
व शाब्दरचनेची उपपत्ति होईल असे नियम या ग्रंथांत असावे. या ग्रंथांतील सिद्घांत एकदेशी नसतां होतील तितके 
व्यापक असावे, ज्याचा ग्रेथ उत्तम होईल त्यास प्रथम ५०० रुपये दक्षिणा प्रेस कमिटी देईल व त्या ग्रेथाच्या. विक्री- 
च्या पैशांतून आणखी ५०० रुपये त्यास भिळतील, याप्रमाणे एकंदर एक हजार रुपये ग्रंथकर्त्यास मिळतील, 


(सही) कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, 
सेक्रेटरी, “निसबत दक्षिणा प्रेजझ कमिटी, 

चांगरू मराठी व्याकरण कसे असलें पाहिजे याविषयीं चिपळूणकरांची कल्पना वरीड़ जाहिरातीवरून व्यक्त 
होते. त्यांनां दादोवांच्या ग्रंथाकडे याच दृष्टीने पाहिलें आहे आणि याच दष्टीनें आपल्या निबंधांत अनेक मुद्द्यांचे 
मोठ्या मार्मिकपणे सविस्तर उपपादन केरे आहे. यामुळें विद्यमान मराठी व्याकरणग्रंथांत त्यांच्या या निबंधाची योग्यता . 
असामान्य आहे; त्यांचे लेखणीतून उर्वरित विषयांचेंही असेंच विवेचन झारे असतें तर या निबंधांस पूर्णत्व येऊन 
मोठा लाम झाला असता, त्यांनीं व्याकरणाचा जो इतका खोल विचार केला आहे त्यावरून मराठीचे स्वतंत्र व्याकरण 
स्वतःच लिहिण्याचा विचारही त्यांचे मनांत असावा असें अनुमान होतें व त्यांचे हातून असें व्याकरण तयार झालें असतें 
तर महाराट्र-माषेस तो एक बहुमोळ.अलंकारच मिळाश असता यांत शंका नाही. तथापि त्यांच्या या २५ निबंधांत: 
ऐतिहासिक दृष्टीनें व्याकरण विषयाचे सोपपत्तिक व. व्यापक विवेचन करण्याची जी पद्धति दाखवून दिली आहे ती 
पुढील ग्रंथक्त्यांस मागदशक झाली आहे यांत शंका नाहीं. | 


वर उध्दृत केलेल्या जाहिरातीस अनुसरून म्हणजे एक प्रकारें कृष्णशास्री चिपळूणकरांच्याच मारीदर्सित्वाने 
कृष्णशास्री गोडबोळे यांनी आपल्या व्याकरणाची रचना केली आणि त्यांचा तो हस्तछेखही छापण्यापूर्वी चिपळूण- 
करांनी पाहिलेला होता, गोडबोले यांचें हें व्याकरण दक्षिणा प्रे कमिटीच्या पसंतीस उतरून त्यांस यथायोग्य 
बक्षीसही मिळालें, 

यानंतर दादोबांना आपल्या व्याकरणाची नवी आवृत्ति तयार करतांना या दोन ग्रंथांतील मतांचा विचार 
करणें अवश्यच होतें व तसा तो त्यांनीं केल्यामुळेंच त्यांस सातव्या आदृत्तींत बरीच सुधारणा करूनही आपल्या 
मताच्या विवेचनाथ व पुष्ट्यर्थ एक स्वतंत्र ग्रंथ लिहावयाची आवश्यकता भासली. क “ मोठ्या महाराष्ट्र व्याकरणाच्या 
सातव्या आवृत्तीची पूरणिका ” असें या ग्रैथाचें नामाभिधान असुन तो १८८१ त प्रसिद्ध झाला आहे.. याचीं २१५ 
पृष्ठं आहेत. कुडता र 

येथवर केलेल्या विवेचनावरून असें दिसून येईल की सन १८३६ त दादोबांनीं व्याकरणे छापव्यापासूनं 
सन १८८१.मध्ये. पूरणिका रचिली तेथपर्येतचा ४५ वर्षीचा काल हा व्याकरणस्चनेच्या इशीनें इंग्रजी अंमलांतीळ 
पहिला कालखंड धरावयास हरकत नाही. या कालखंडांत कोणा व्याकरणकारानें कोणती भर घातली हें पहावयाचे 
तर चार ग्रेथ विचारांत घेतले पाहिजेत. ft oi REE A 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ दादोबांचे व्याकरणाची १८५१ त छापलेली दुसरी आवृत्ति. 
२ कृष्णशास्त्री चिपळूणकरकृत मराठी व्याकरणावरील निबंध, 


३ कृष्णशास्री गोडबोलेकृत मराठी भाषेचें नवीन व्याकरण, ` 
४ दादोकृत व्याकरणाची सातवी आं्वत्ति, तिचे पूरणिकेसह. 


मराठी भाषेचे स्थल्परत्वें अनेक प्रकार नमूद करून आपण कोणत्या प्रकारच्या भाषेचे व्याकरण लिहिणार 
याविषयीं दादोबा म्हणतात, “ महाराष्ट्र देशाचा मध्यभाग जो पुणें-प्रांत त्यांत जी भाषा राजकीय आणि विद्वान्‌ लोक 
बोलतात तिचें अनुसरण या व्याकरणांत केलें आहे.” 
दादोबांचें व्याकरणः--दादोबांनीं आपल्या व्याकरणासाठी भाषेची स्थळकाळमर्यांदा कोणती ठरविली होती 
हें पाहिल्यानंतर त्यांनीं आपल्या दृष्टी पुढे व्याकरणाचा कोणता आदर्शे ठेविला होता असा आणखी एक प्रश्न उपस्थित 
होतो. त्यांना संस्कृत येत नव्हतें, इंग्रजी व्याकरण येत होतें आणि त्याच व्याकरणाचें अंधानुकरण: त्यांनीं केलें असून 
त्यामुळें त्यांचें व्याकरण सदोष झालें आहे, असा आक्षेप कचित्‌ काढण्यांत येतो. .त्यांच्या व्याकरणाच्या पहिल्या 
आवृत्तीसैबंधानें असा आक्षेप घेण्यास कदाचित्‌ कांही जागा असली तरी दुसऱ्या आवृत्तीसंबंधानें . तसें म्हणतां 
येईल असें दिसत नाहीं. पहिल्या आवृत्तीच्या वेळीं त्यांचे वय विशीच्या आंत असल्यानें त्यावेळी त्यांचे विचारे 
तितके परिपक्क झाले नतणें शक्य आहे. परंतु त्यानेतर त्यांनीं संस्कृत व्याकरणाचे चांगलें अध्ययन करून 
लघुकौमुदीचें मराठींत सविस्तर विवरणासह भाषांतरहि बरेचसे केरूं होतें. आणि मराठी भाषेचें सवीगपूर्ण व्याकरण 
तयार करण्याचें ध्येय सतत दृष्टीपुढें ठेवून दहाबारा वषें सूक्ष्म अवलोकन व परिशीलन चालविले होतें, त्याचंच 
फळ म्हणजे त्यांच्या व्याकरणाची . द्विती यावृत्ति होय. या आदृत्तीवरून पाहतां त्यांनीं संस्कृत व्याकरण किंवा इंग्रजी. 
व्याकरण असा कोणताहि एकचं एक आदश पुढें ठेविल्याचें दिसून येत नाहीं. तर त्या काळी जी मराठी भाषा रिष्ट- 
जनांच्या बोलण्यांत व लिहिण्यांत रूढ होती तीस लागूं, होईल असे: तिचें सतंत्रपणें व्याकरण रचावयाचें हेंच त्यांचें 
उद्दिष्ट असून त्याप्रमाणें त्यांनीं भाषेंतील रूपविशेषांचें पारिगणनः करून त्यांस नियमांत गोंवण्यासाठी परिश्रमांची 
दिस्त केल्याचें दिसून येतें, मराठी माषा ही संस्कृतार्शी विशेष संबद्ध असब्यामुळें संस्कृत व्याकरणांतील पुष्कळशी 
पारिमाघा मराठी व्याकरणास उपयोगीं पडण्याजोगी आहे व तिचा शक्य तितका स्वीकार दादोबांनींहि केलाच आहे. , 
स्वर, व्यंजन, नाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, क्रियापद, धातु, काळ इत्यादि संज्ञा, लिंगांची व विभक्तींची नांवे, 
बणाची स्थानें, संधि-नियम, विमक्शीची संख्या, समासांची नांवें व लक्षणें, कती, करम, करण, इत्यादि कारकाय 
वगेरे बहुतेक सारी परिमाघा त्यांनीं संस्कृत व्याकरणावरूनच घेतली आहे. तथापि त्यांनीं इंग्रजी व्याकरणातील पद्वति- 
ही बरीच उचललेली आहे. शब्दांच्या ८ जाति करणें, नामांचे सामान्य, विशेष व भाववाचक असे प्रकार करणें, 
सर्वनामांचे पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रश्नार्थक व सामान्य असे ५ प्रकार कल्पिणें, क्रियापदाळा रूप, भेद वगेरे मानणें 
यांसारख्या पुष्कळ गोष्टी त्यांनीं इंग्रजी व्याकरणांतून घेतल्या आहेत हें स्पष्ट आहे. याप्रमाणें त्यांनीं इंग्रजी व संस्कृत 
व्याकरणातील पद्धतीचा अवलंब केला असला तरी त्यांचें अंधानुकरण के नाहीं. मराठी भाषेचा खतंत्रपणें अभ्यास 
करून तीस उपयुक्त होतीळ तेवढ्याच गोष्टी व त्याही मराठीस साजतीर अशा बेतानें त्यांत फरक करून त्यांनीं 
घेतल्या आहेत व यांत अयुक्त असें कांहीं नाही. त्यांच्याशीं इतर वैय्याकरणांचा मतभेद होणें साहजिक आहे. त्यांनीं 
` स्वीकारलेल्या कित्येक गोष्टी व त्यांनीं केलेल्या कित्येक व्यवस्था इतरांस मान्य होणें न होणें हा भाग अगर्दी वेगळा 
आहे. त्यांच्या कित्येक गोष्टी आज विद्वानांस न पटल्या व त्यांत कांहीं फरक करावासा त्यांस वाटला तरी तेवढ्या- 
वरून त्यांनीं इग्रजी व्याकरणाचे अंधानुकरण केले असा दोषारोप करणें युक्त होणार नाहीं असे आम्हांस वाटतें. 
त्यांनी वर्भविचार, शब्दविचार व वाक्यविचार असे. व्याकरणाचे मुख्य ३ विभाग पाडले आहेत. वर्ण्‌- 
विचारांत वणीचे परिंगणन, ख्रर-व्यंजनें असे मेद, जोडाक्षरांची बनावट, वणीची स्थानें व तद्नुसार वर्णों वर्गीकरण, 
आणि स्वरसंधीचे व व्यजनसंधीचे नियम इतका विषय .घेतला आहे. शब्दविचारांत शब्दांच्या ८ जाति, नामाचे 
सामान्य, विदोघ व माववाचक असे ३ प्रक्रार, तीन छि व त्यांशियाय सामान्य रिंग, लिंग ओळखण्याचे नित्रम, दोन 
वचने, एकच वचन असणारे शब्द, संबोधनासइ आठ विभाफ, सामान्य रूपांचे.:प्रकार, 'उपांत्यासं होणारे विकार, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


, ९ ; प्रस्तावना 
संवैनामांचे पुरुषवाचक, संबंधी, दर्शक, प्रश्नाथक व सामान्य अते ५ प्रकार, , विशेषणांचे युणतिदेषण व संउ्याविशेषण 
असे २ प्रकार आणि संउ्याविशेषणांत संख्यापूरक, करमिवाचक, आशत्तिराचक व संख्यावाचक असे पोटप्रकार, 
क्रियापदांचे सकर्मक, अकर्मक, उभयविध अते मेद्‌; भावकर्क, सहाय, प्रयोजक व शक्य कियापदें; क्रियापदाचे रूप, भेद, 
प्रयोग, अर्थे व काळ; संयुक्त क्रियापदाचे संयुक्त काळ; धातुसाधित शद; अस, नस, हो, दे दे धातु चालून दाखविणे; 
कतरि, कर्मणि, भावि, भावकतरि व कैकर्तरि प्रयोग आणि सिद्ध व गौण क्रियापदे; क्रियाविशेषण अव्ययांमध्ये शुद्ध 

अव्यये, धातुसाधित क्रियाविशेषणे आणि मूळची गुणविशेषणें अतणारी क्रियांविशेषणें याशिवाय क्रि० वि० अव्ययांचे 
स्थल्वाचक, काल्याचक, संख्यावाचक, क्रपतराचक, निश्चयत्राचक व. अतुकरणवाचक, असे प्रकार; उभयान्वयी 
अव्ययांचे समुचयताचक्, पक्षांतर बोधक, न्यूनत्वयोधक, कारणयोधक्र व संकेतबोधक अते ५ प्रकार; शब्दयोगी 
अव्ययांमर्ध्ये युद्ध शब्दयोगी अव्यथ हा एक प्रकार आणि केवलप्रयोगी अव्यथांत धिक्कार, दुःख, तिरस्कार, हर्ष, 
धन्यता, आजव व आश्चर्य दर्शविणारी अव्यये; साधित शब्दांमध्ये निरनिराळे प्रत्यय लागून होणारे नाना प्रकारचे 
धातुसाधित व शब्दसाधित शब्द; समासांचे ८ प्रकार; देद्वांमध्ये समाहार दद्र; कारकांमध्ये प्रत्येक विभक्तीचे सभवणारे 
अनेक अर्थ; षट्टीच्य़ा संत्रंधाचे 'अंगांगीभाव? वगेरे प्रकार; वाक्य-विचारांत वाक्यरचनेचे. मुख्या ३० नियम, लेख़न- 
पद्वति, विरामाचिन्हें आंणि वाचनपद्धति, आणि नपुन्यादालळ ग्रैथावरून व्याकरण चाल्यून: दाखविणे, इतके विषय 
दांदोबांच्या व्याकरणांत समाविष्ट झाले आहेत, 
` गोडबोले व्याकरण-!---गोडबोले यांच्या व्प्राकएणांत प्रथम जगांतील भाषांचे तुराणी, शी व आर्य असे 
` ३ वर्गे सांगितले असून अनेक आये भाषांत कें साम्प आहे तें छेटेन, संस्कृत, ग्रीक, फारशी, इंग्रजी, मराठी आणि 
जर्मन भाषेतील अनेक शब्दांवरून दाखिले आहे. चिपळूगकरांच्या मताप्रमाणिच यांत व्याकरणाचे शब्दुविचार व 
वाक्यविचार असे २ भाग केळे आहेत. वरणोचं वर्गीकरण संस्कृत व्याकरणांस अनुसरून केळे आहे. पण. खू, छ 
इत्यादि महाप्राण वर्णे कू, श्‌ इत्यादि अल्सप्राण वणीत हृकार मिळून झाले असव्यामुळें ते वास्तविक संयुक्तवण आहेत 
आणि ख्मीँतील तीं तीं अक्षरही कू+ह=ख अशी संयोगरनिचं बनी आहेत असें प्रतिपादिके आहे. 
खरसंधि, व्यंजनसंधि व विसर्गपतंधि यांचे नियम संस्कृत व्याकरणात अनुसरून सविस्तर दिले असून त्यांचे 
तेथील अपवादही दिखे आहेत ! मराठी व्याकरणाचे दृष्टीने हा संविविचार अधिक पाल्हाळाचा झाला, असेंही वाटणें 
शक्य आहे. र 
ह यांचें सर्वनांमांचे विवेचन अगरी अभितत्रच आहे. ते सर्जनामांस शब्दांच्या मुख्य वीत गणीत नाहीत 
किंवा चिपळूणकरांच्या मताप्रमाणे नामांचा पोटगी मानीत नाहीत. त्यांची सर्वनामे नामात्मक, विशेषणात्मक, 
आणि क्रियातियषणास्मक अशी ३ प्रकारचीं आहेत | प्रातिपादेकाऐवजी येणार तें सर्वनाम अता त्यांचा अथे 
आहे आणि प्रातिपादिके पदार्थबोधकः( नामें ), गुणबोधक ( जिशेषण ), आणि क्रियाबोधकं अशीं तीन प्रकारची 
असल्यामुळें त्यांच्या ऐवर्जी येणारी सर्वेनामेंही ( त्यांच्या कल्पनेप्रमाणे ) सहजच उपयुक्त तीन प्रकारची झाली, मी, 
तू, हा, जो, इ. शब्द स्वतंत्रपणें ( पुढें नाम न घाळतां ) योजली जातील तेव्हा तीं नामात्मक सर्वनामे, त्यापुढे नामांची - 
योजना असेल तर तीं विशेषणात्मक सर्वनामे. यांचे पुरुषवाचक, दर्शक, संबंधी, प्रश्ना थक व अनिश्चित संख्यार्थे अते 
पांच प्रकार केळे आहेत. “म्पा मिकार्‍यानें' यांत म्मां हें “पुरुषवाचक विशेषणात्मक सर्वनाम.” जो पदार्थ यांत, जो हें 
“सबंधी विशेषणात्मक्र सवनाम, आणि रामा स्वतः गेला यांत खत; हें “पुरुषवाचक कियाविशेषणात्मक सवैनाम? 
तेथे, तेथून, एथवर, तोपर्यत, तेती, तेव्हां, करा, तद्वत्‌, इ. शेकडो क्रियाविशेषणात्मक सर्वनामेंच ! यांचे पुनः दर्शक, ` 
संबंधी, प्रश्नार्थक इत्यादि पोटवर्ग व त्यांचे पुनः स्थलवाचक वगेरे प्रतिपोटवर्ग सांगितले आहेत, केवल्प्रयोगी अव्यय हँ 
एकटें सबंध वाक्याचें काम करतें, तें वाक्याचा भाग होऊं शक्त नाही, म्हणून गोडबोले या शब्दास 'व्याकरणांत 
अनवद्यक' म्हणतात आणि वर्गीकरणांतून गाळतात. त्यांचीं सर्वनाभंही संत्र न राहतां नामें, विशेषणे व क्रिया- 
विदेषणें यांचे पोटांत विभागली जातात, म्हणून त्यांचे शब्दांचे वर्ग ६ होतात. १ नाम, २ विशेषण, ३ क्रिया- 
विशेषण, ४ क्रियापद, ५ शब्दयोगी अव्यय व ६ उभयान्वयी अव्यय. 
नामांचे विशेष, सामान्य व भाववाचक असें ३ वर्ग केळे आहेत. कळप, उष्कर वगेरे समूहार्थक नामे 
सामान्भ्र नामांत आणि सोनें, जंकूड इ. द्रव्यवाचक नाभ माववाचक नामांत संमाविष्ट होती असें त्यांचे म्हणणे आहे. 
शा. को, २ व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना १० 


विशेषणांचे युणवाचक व संख्यावाचक असे दोन भेद केले आहेत. संख्या हाही एक गुणच असल्यामुळें 
वास्तविक शुणविशेषणांतच संख्य़ादर्शकांचाही समावेश होतो. परंतु दोहोंस कांहीं कार्ये भिन्न होतात म्हणूनं दोन वर्ग . 
मानणें बरें, असें कारण सांगिंतळें आहे. संस्कृत विशेषणांची तरतमभावानें होणारी रूपें सविस्तर दिलीं आहेत. 
करतु-करीयस-करिष्ठ; इद्ध-वर्षीयत-वर्षिड; वसुमत्‌-त्रसीयश्‌-वसिउ इ० रूपांची माहिती मराठी व्याकरणात 
तितकीशी आवश्‍यक वाटत नाहीं, 
पट्टी विभक्ति मानिळेली नाहीं, रामाचा इ. रूपें विशेषच मानिलीं आहेत. हिंदुस्थानी, गुजराथी व सिंधी 
या भाषांत हीं रूपे विशेष्यानिन्नच म्हणजे विशेषणेंच आहेत असें सोदाहरण दाखविलें आहे. 
संस्कृत नामांच्या ळिंगांसंबधाचे वे पुछिंगी नामांवरून स्त्रीलिंगी नामें बनविण्यासंबंधाचे नियम संस्कृत व्याक- 
रणानुसार सविस्तर दिखे आहेत. त्यांत कशेरु, मस्तु, सज, पामन्‌, मधत्रन्‌-मघोनी, त्र्मन्‌-त्रह्माणी, उपाध्यायी): 
उपाध्यायानी, आचार्यानी इ. मराठींत प्रायः न येणारे संस्कृत शब्द पुष्कळ आले आहेत. 
चिपढ्णकरांच्या मताप्रमाणेंच जो तो यांतील ओ हा प्रथमैकवचनाचा प्रत्यय, व वास्तविक हे मूळ आका- 
रान्त दाब्द असे प्रतिपादिले आहे. संस्कृतांतीळ आकारान्त किंवा ईकारान्त नामांवरून मराठींत अकारान्त स्त्रीलिंगी 
नामें कशीं आलीं आहेत हें सुमारें पाऊणशें नामांचे मूळ संस्कृत शब्द देऊन दाखविलें आहे. र 
विभक्ति, प्रत्ययांवरून मानिल्या आहेत. . द्वितीया व षष्ठी गाळली आहे. त हा सक्षमीचा प्रत्यय न घरतां 
तेथें आंत हें शब्दयोगी अव्यय घरछें आहे आणि मराठींत सप्तमी विभक्तीचीं रूपें सर्व दाब्दांचीं होत नसल्यामुळें 
मराठीत सार्वत्रिक अशा वास्तविक प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, व पंचमी आणि संबोधन अशा पांचच विभक्ति 
मानिस्या आहेत. he 
जंद्‌, ल्थियानी, स्लेवोनी, लॅटिन, ग्रीक, तुतोनी, आणि सध्यांची इंग्ल्शि या भाषांत कोणकोणत्या विभ कों- 
चीं रूपें आहेत व कोणत्या विभक्ती नाहीत ही माहिती दिली आहे. 
संस्कृतावरून विभस्तिप्रत्ययांची उपपत्ति पुढीलप्रमाणें दिली आहे 
TO “सम त “म: स स 
न नः मिः:-- ही; स्य-- स; नाम्‌ ना; अन्ते-- तें; र 
स्मिन्‌-ई पंचमीचा हून हा प्रत्यय प्राकृतांतीळ पंचमीचा एकवचनी हि व अनेक्त्रचनी हिंतो प्रत्यय आहि. त्यांवरून ” 
आला आहे. ला, शीं या प्रत्ययांची उपपत्ति दिलेली नाहीं. | 
क्रियापदाची व्याख्या चिपळूणकरांप्रमाणेंच ' ज्या शब्दाने क्रिये ज्ञान कालासंबंधानें होतें तो शब्द ? 
अझी केली आहे. कांहीं धाठुसाधितांवरून काल्संबंध कळतो; पण बिधान होत नाही, म्हणजे वाक्य पुरें होत नाही, 
म्हणून ते क्रियापदें नव्हत, अशी रीप दिली आहे. पुढें दामले यांनीं या टीपेंतीळ अटीचा मूळ व्याख्येत समावेश करून 
क्रियापदाचे व्याख्येस पूर्णत्व आणिलें आहे. तथापि झा अटीची आत्रस्यकता मूळ गोडवोले;यांस प्रतीत झाली असल्या- 
मुळें क्रियापदाचे व्याख्येस पूर्णता आणण्याचे मुख्य श्रेय त्यांसच दिछे पाहिजे, 
दादोबांनीं प्रयोगाचे नांव भावी ( भावसंबंधीं ) असें विशेषणरूप योजिले होते. चिपळूणकरांनी भाव हा 
मराठी शब्द घरून त्याच्या ससमीचें रूप. भाबी असें योजिळें होतें. पण गोडबोले यांनीं मूळ संस्कृताप्रमाणे मावे 
( संस्कृतसत्तमी ) असें नांव योंजिलें व तेंच आज प्रायः रूढ आहे. 
दादोबांप्रमाणेंच संयुक्त क्रियापदे मानिलीं आहेत; पण सहाय धातु दादोबांनीं १६ सांगितले होते. त्यांतील. 
दे, बस, पाह, ठेव, टाक, घे आणि नलगे इतके कमी करून सहाय धातूंची संख्या नियमित केली आहे. गोडबोल्यांचे 
मतानें अक्ष, नप, हो, ये, पाहिजे, नये, नको, जा आणि लाग एवढ्या ९ च धातूंच्या योगें संयुक्त क्रियापदे होतात. 
ै संस्कृत आख्यात व कृत्‌ प्रत्ययांवरून मराठीतील क्रियापदांचे सर्व काळचे प्रत्यय कसकसे आले हें सोपपत्तिक' 
सोदाहरण दाखविठें आहे; आणि साधित दाब्दांचे प्रकरण बरेंच पूर्णत्वास नेळें आहे. पूर्व वैश्याकरणांनी संस्कृतां- ` 
तीळ आणि मराठीतील साधित शब्दांचीच बनावट दिली होती; अरबी व फारसी. भापेंतून मराठींत आलेले शब्द 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


११ प्रस्तावना 


कसकसे साधलेले आहेत, हे बहुतेक कांहीच सांगितलें नव्हतें. पण गोडबोले यांनीं तें विस्तारपूवक् सांगितले आहेत; 
आणि तेणेंकरून मराठी व्याकरणांत ही मोठीच नवीन भर टाकिली आहे. दामले यांनीं आपल्या शास्त्रीय व्याकरणां- 
तील हें प्रकरण बहुतांशी गोडबोले यांच्या व्याकरणाच्यांच आधारें लिहिलेलें आहे आणि या विषयांत गोडबोले यांच्या- 
पुढे मजल कोणत्याहि व्याकरणानें अजून केलेली नाही, मराठीत पुष्कळ द्राविडी शन्दहि आहेत, परंतु त्यांचें विवेचन 
अवक्षय असूनहि गोडबोले यांनीं (वेळाच्या अभार्वी ) केलेले नाहीं, 

_ गोडबोले यांनीं वाक्यविचारांतहि पुष्कळ नवीन भर घातली आहे. दादोबांनीं उद्देश्य व विधेय यांपछीकडे 
वांक्यविभागाचा अर्थैष्टीनें संबंध कांहींच विवेचिला नव्हता. चिपळूणकरांनी प्रयोगरचनेच्या दष्टीनेंच काय तें वाक्य- 
विचाराचें विवेचन केलें आहे. गोडबोले यांनी वाक्यांचे शुद्ध व संयुक्त हे प्रकार, संयुज़ांत उभयप्रधान आणि 
गौणप्रधान ( मिश्र ) वाक्यें, गौणवाक्यांचें नामदरीक, विशेषणद्सक, कियात्रिशेषणद्सक, असे तीन प्रकार आणि 
संक्षिप्त वाक्यें किंवा वाक्यांश इत्यादिकांच विवेचन केळे आहे. . सारांश हा वाक्यविचारचा भाग गोडबोले यांनीं 
मराठी व्याकरणास नवीनच जोडला असें म्हणावयास हरकत नाहीं, हा भाग यांच्या व्याकरणाच्या १८६७ त प्रसिद्ध 
झालेल्या पाहिल्या आद्ृत्तींत नव्हता. तो ( आणि छंरोविचार हा भागहि ) त्यांनीं १८७४ त छापलेल्या द्वितीयावृत्तीत 
घातला, वाक्याविचाराचा व्याकरणाझीं तादश संबंध नाही असें पुष्कळ विद्वानांचे मत होतें; पण तें यांस पटळें नाही. 
यासंबंधाने ते लिहितात, “ कितीएक म्हणतात कीं, वाक्यविचार मराठीत परकीय आहे आणि तो तिच्या 
व्याकरणांत आणूं लागस्पास इंग्रजी व्याकरणातील वाक्यीवचाराचा उतारा आणि अनुकरण होईल; परंतु लेखनांत 
आलेल्या इंग्रजी वगेरे भाषांप्रमाणेंच मराठी भाषेसही स्वरूपसिद्ध वाक्यनिर्बेध आहेत असें बहुत सबळ: प्रमाणांनी 
दाखवितां येईल, प्रस्तुत विषयाचे उपपादनांत विदोषावरून सामान्यार्चे अनुमान करण्याची रीति योजिळी आहे. 
मराठी भाषेंतील प्रयोग आणि संप्रदाय ताडून पाहिल्याने येणारी सामान्य अनुमानें किंवा नियम प्रथम देऊन 
उदाहरणांनी आणि प्राचीन क्वच्या लेखांनी त्यांचें स्पष्टीकरण केलें आहे. ” याप्रमाणे यांनीं व्याकरणास वाक्य- 
विचोराची जोड दिली आहे, तथापि वाक्ग्रएथक्करणाचें विस्तृत विवेचन त्यांनीं केलेले नाही. तें काम पुढें ल्वकरच 
आगरकर यांनीं वाक्यमीमांसा है पुस्तक लिहून केलें, र 

वाक्यविचार आणि पद्यविचार यांप्रमाणे गोडबोले, यांनी प्राकृत भाषेचे संक्षिप्त व्याकरण आणि संकृत- 
प्राकृत-मराठी शब्दांचा कोश म्हणजेच शब्दव्युत्पत्ति हेही नवीन भाग :पुखणीरूपाने आपल्या व्याकरणात जोडून 
त्याच्या उपयुक्ततेंत आणखी भर घातली आहे. े ः | 

अशा प्रकारें, ऐतिहासिक दृष्टि, शास्त्रीय मांडणी, अनेक भाषांच्या तुलनेने विवेचन, प्रत्ययादिकांची संस्कृत व 
प्राकृत भाषेच्या द्वारें उपपत्ति, यवनी शब्दसाधनिकेचा विचार, वाक्यविचार, पद्याविचार (छंइःशाञ्न), पयांत येणाऱ्या 
रूपांचा विशेष विचार, प्राकृत माषेचें व्याकरणं आणि इब्दब्युत्पत्ति इत्यादि अनेक अंगांची जोड गोडबोले यांनी 
आपल्या व्याकेरणास दिली असून मराठी व्याकरणविपयक ग्रंथांत बहुमोल भर घातली-आहे. यांत शंका नाही. 

विऽ्णुशास्री चिपळूणकरांचें सत :--विष्णुशात्री चिपळूणकरांनी व्याकरण विषयावर साक्षात्‌ असे विशेष 
कांही लिहिलेलें नाहीं. तथापि त्यांनीं १८७४ त निबंधमाला सुरू केल्यावर पहिव्याच वर्षी ' लेखनञुद्धि? हा जो 
निबंध लिहिलां आहे त्यांत व्याकरणाचा खरा अधिकार काय याविषयी मोठें मार्मिक विवेचन केरे आहे. “ मराठी 
भाषेमध्ये भाषेतील रूढ शब्द व रूढ प्रयोग बळेच फिरविण्याचा आज बरीच वर्षे उद्योग चाळू आढे, ” असा प्रस्ताव करून 
वर्णशुद्धि, वाक्यञ्चद्धि व शब्दञचद्धि यासंबंधाने अनेक उदाहरणें देऊन मोठें समर्पक विवेचन केरे आहि, आणि या निबंधा- 
चे शेवरी “ याःअंकांत एकंदर आपणांकडून आम्ही काय सिद्व केले तें थोडक्यांत सांगतो, ” असे म्हणून त्यांतील सार 
पुढीलप्रमाणें दिले आहे. “ भाषेचे म्हणजे पडून गेलेल्या रूढीचें सामर्थ्य केवढे आहे व त्यापुढे व्याकरण किती पंगु, ह 
दाखवून तीस अटकाव करूं जाणें हें किती वेडेपणाचे काम आहे तें द्शविळे, त्यावरून असे समजावयाचे की, जेथें 
रूढीचा आणि व्याकरणाचा विरोध पडतो तेथे “ शात्नाद्रूढिबेळीयसी ” याच वचनास प्रायः अनुसरणे उत्तमः 
तसेंच वण, शब्द किंवा वाक्य हीं कशी लिहावी असा जेथे म्हणून संदेह पडेल तेथें फारक्करून केवळ उचचारावरच प्रमाण 
धरुन-चालावे; हा नियम अत्यंत सयुक्तिक, साधा आणि सोपा असून यामुळें लेली भाषेत चोहोंकडे एकदम मेळ 
बसून जाईल हें उघड आहे, ” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना १२ 


दादोबाची तक्रार;--दादोबांस मात्र भाषेने व्याकरणाचे नियमांस सोडून खैरसंचार करावा हें इ वाटत नव्हतें 
असे पूरणिफेतील त्यांच्या पुढील उद्गारांवरून वाटते. दादोबा म्हणतात, “ जनाच्या रूढीपुढें आणि लोकांच्या विचित्र 
शब्दप्रयोगापुढें, बापुड्या वैय्याकरणांचें कांहींच चाळत नाहीं. त्यांनीं निमूटपणे त्यांचे ते प्रयोग ऐकत असावे; आणि 
जरी ते धडधडीत त्यांच्या व्याकरणाच्या नियमांस विरुद्ध असले, तरी तीं उदाहरणें मानून अपवादकांचीं कोष्टके वाढ- 
वीत जावीं, हेंच त्यांचें काम, पहा, कित्येक धातु धडधडीत अकर्मक असतां लोक मूतकाळी त्यांत कर्मे लावून सकर्मक 
करितात; आणि पुनः त्यांच्या छिंगवचनांचा आक्षेप न धरितां मूळचा कतेरि प्रयोग तसाच कायम ठेवितात; आता 
त्यांची तोंडें कोणी धरावीं, उदाह. मी गंगा न्हाले, मी आंघूळ केलों, ती दर्हीभात जेवली, ते वाट चुकले, तू 
वैभव पावलास, तूं दूध प्यालास इ. अशीं नित्यदा; लोकांच्या तोंडांतून वाक्यें ऐकण्यांत येतात. ” दारोबांनी आपल्या 
व्याकरणाच्या ्रस्तावनेतहि म्हटलें आहे की, “ सांप्रत जी महाराष्ट्र मापा रिंहिण्यांत अव्यवस्था आढळते ती मोडून 
अहण केलेले जे नियम त्यांस अनुसरून, ही भाषा नीर सारखी व्यवस्थेवर आणण्याविषयीं ते (लोक) उद्युक्त होत 
गेले, म्हणजे माझ्या इतक्या श्रमांचे साफल्य झालें, असें मी मानीन, ” 

निर्ंधमालाकारांची टीका;--निबंधमाळेतीळ “ भाषापद्धति ' या निबंधांत व्याकरणाचा साक्षात्‌ संबंध येत 
नाहीं, तथापि “व्याकरण म्हणजे भाषेचे शार! यांतील शास्त्र शब्दाचा व्यापक अर्थे घेतल्यास त्यांत माषापद्धतीचाहि 
समावेश होऊं शकेल, उत्तम माघापद्तीचे शद्धत्व, प्रौढत्व आणि सुबोधत्व हे जे मुख्य तीन गुण त्यांतील पहिला गुण 
झुद्धत्व हा तर व्याकरणावरच बहुतांशी अवलंबून आहे. तें असो; पण येथें या निबंधाचा उल्लेख करण्याचें दुसरेंहि एक 
कारण आहे; तें असें कीं, या निबंधांत विशिष्ट भाषेचा नमुना म्हणून दादोङत महाराष्ट्र भाषेचे व्याकरणाच्या प्रस्ता- 
बरनेतीलउतारा दिला आहे आणि त्यांतील 'गाळवशोनककात्यायनझाकटायनादि जे प्रातिशाख्यीद वेंदव्याकरण भाष्यकार; 
धविद्वजनचित्तचकोरास चंद्रीभूत होऊन? इत्यादि प्रकारच्या भोषारचनेस अनुसरून पुढील मत प्रदशित केलें आहे. 

6 या उताऱ्यात वरील ग्रंथकत्यांची नेहमीची तऱ्हा पूर्णपणें लक्षांत येते. ती सवीस माहीतच आहे वीं, संस्कृ" 
तांतळे मोठमोठाले शब्द व लांब लांब समास घांळून देण्याची होस होय, ............तिजवर (वरील माधारचनेवर ) 
दोष एवढाच येतो की, ती असावी त्यापेक्षां दुर्बोध झालेडी असून ग्रंथकाराने आपलें पांडित्य मिरविण्याच्या उद्देशाने 
तिची योजना केली आहे असा वांचक्तांचा समज होतो. ” - 

वरीलसारख्या रीक्केमुळें, निबंधमालाकारांचें मन आपणाविषयीं कलुषित आहे अशी दादोबांची समजूत 
झाली होती. पण इतरत्र मालाकारांनी दादोबांस पाणिनीची व त्यांच्या व्याकरणास महामाष्याची उपमा दिली 
आहे. त्यां प्रकारच्या उल्लेखावरून मालाकारांची दृष्टि निवळत चालली असें दादोबांस वाटून त्यांनी समाधान 
व्यक्त केलें आहे. दादोबा म्हणतात, “ अलीकडील नव्या तरुण विद्वान गहस्थांमध्यें मोठे रसिक व मर्मज्ञ व्‌ 
ज्यांच्या महाराष्ट्र ठेखणीस हात धरणारा असा मला फारच विरळा दिसतो, असे जे निवंधमालाकार त्यांची 
आम्हांविषयींची आजपर्यंतची जी थोडी वक्रर्शष्ट होती तीहि आतां सरळ भ्रेमयुक्त अशी त्यांची इपाइष्टि होत चालली 
आहे, हेंहि आतां त्यांच्या लेखावरून आमच्या अनुभवास आणून देत आहेत.” | 

लोकहितवादी व व्याकरणः-- व्याकरणाच्या अनुपयुक्ततेविषयीं लोष.हितवारदीना पुढील उद्गार काढिले 
आहेत. “ व्याकरणाचे पंधरा वर्षे अध्ययन केलें, त्यापासून अमुक उपयोग होतो असे मला दाखवून धावे, म्हणजे 
मी वास्तविक म्हणेन. परंतु मीं शोध फेला आहे) त्यावरून मळा तर वाटतें कीं, मनुष्यास लांकडें तोडावयाचें कसब 
शिक्रविडें तर बरें, परंतु हे व्याकरण नको. यांत कांहींच अथै नाही. केवळ मूर्ख होण्याची विद्या आहे.” . निबंथ- 
मालाकारांनीं या उद्गारांचा खरपूस समाचार घेतला आहे. : 

मराठी भाषेचे मध्यम व्याकरणः--हें व्याकरण दादोकृत मोठ्या व्याकरणाहून ल्हान आणि छछु व्याक 
रणाहून मोठें असल्यामुळें याचें नामाभिधान मध्यम व्याकरण असे करण्यांत आलें, मराठी शाळांतून सहाव्या इयत्ते- 
र्त दायस्कुलांतून गेट्रिक्युठेशन व स्कूछ फायनल परीक्षापर्येत आणि. ट्रेनिंग कॉलेजांत पहिल्या वर्षांचे परीक्षेपर्यंत' 
उपयोगी पडावें अदा बेताचे हें आहे. या कामी दादोङत लघुव्याकरण अपुरें पडे व मोठें व्याकरण अधिक मोठें वाटे 
म्णून मध्यम मानाचें हें व्याकरण डायरेक्टरसाहेबांच्या हुकूमावरून तयार करण्यांत आलें, रावजी सदाशिवशां्छ्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१३ प्रस्तावना 


गोडबोले यांनीं नारायण पांडुरंगशा्री साठे व नारायण धोंडदेव जोशी यांच्या साहाय्यानें १८८५ ते ८७ या काळांत 
हें व्याकरण तयार केलें, तें पुढें १८९७ त (म्हणजे रावजीशास्री यांचे. मृत्यूनंतर ६ वर्षानी ) छापछें, प्रस्तुत पुस्तकांतील 
विशेष गोष्टी थोडक्यांत पुढीलप्रमाणें सांगतां येतील; -- ब 

( १ ) शब्दांच्या ८ जाति मानिस्या आहेत पण 'कियाविशेषण अब्यय? या संशेऐवर्जी 'विशेषणात्मक 
अव्ययः अशी संज्ञा योजिली आहे, दादोबांनीं क्रि, वि, अ. हदी संज्ञा योजिली, या संशेवर दोन प्रकारें आक्षेप 
येतात, एक तर या संशेनें दशीविले जाणारे शब्द सर्वदां क्रियेशींच अन्तरित असतात असे नाहीं. तर ते क्षीं कधी 
विशेषणांशीं दुसऱ्या क्रि, वि, अव्ययांदी व कचित्‌ नामांशींही अन्वित असतात; यामुळें त्यांस क्रि, वि. म्हणणें सयुक्तिक 
दिसत नाहीं. ही अडचण लक्षांत घेऊन प्रस्तुत पुस्तकांत क्रि, वि. अ. याडंसंशेऐवजी 'विशेषणात्मक अव्यय? अशी 
संशा योजिली आहे व तेणेंकरून ही अडचण दूर होते, परंतु क्रि. वि. अ. या संशेवर दुसराहि एंक आक्षेप निघतो 

` तो असा कीं, ही संज्ञा सर्वथा स्वतंत्र दिसत नाही. “विशेषण? ही जी तव्ययांतीलळ एका वगौची संज्ञा ती सामान्य 
अर्थानें या संजञेच्या पोटांत समाविष्ट झाली आहे, यामुळें विशेषण या एका' शब्दाचा एकदां पारिमाषिक अथै व एकदां 
सामान्य अर्थ घ्यावा लागतो व तेणेंकरून सशा्रतेस बाध येतो. प्रस्तुत पुस्तकांत योजिलेख्या “ विशेषणात्मक अव्यय” 
या संतेनेंहि वरीरू आक्षेपाचे निरसन:होत नाहींच. तथापि क्रि, वि. अव्यय : संशेपेक्षां ही विशेषणात्मक अ, ही संश 
अधिक प्रशास्त होय यांत शंका नाही. तथापि ही नवी संज्ञा रूढ न होतां जुनी दादोकृत क्रि, वि. अ. हीच संज्ञा 
आजवर कायम राहिली आहे व इतकी रूंढ झालेली ही संज्ञा यापुढे बदलली जाणें दुरापास्तच आहे. 

(२) सर्वनामांचे पुरुषवाचक आणि दर्शक असे मुख्य दोन प्रकार केरे आहेत. नामांऐवजा योजले 
जाईल तेव्हां तें पुरुपवाचक आणि विशेषणासारखें योजिळें जाईल तेव्हां तें दर्शक सर्वनाम, . अशा प्रकारें प्रत्येक 
सर्वनाम स्थलपरत्वे दोन्दी प्रकारचें संभवते. उदा० मी येईन; तूं जा; कोणी म्हणतात की इ., काय . पाहिजे, यांत 
मी, वै, कोणी व काय हीं पुरुषवाचक सर्वनामे आणि मी ब्राम्हण नित्य स्नान करितों; तू शिपाई तखार गाजवितोस; 
कोणा मनुष्य येऊन गेला. यांत मी, तू. कोणी, हीं दर्शक सर्वनामे. पुरुषवाचक किंत्रा दशैक सर्वैनामांचे पुनः संबंधी 
प्रश्नायैक व सामान्य हे पोट प्रकार होतील, अ त ज क ही अनेक सवनामांची मूळरूपें होत. अ पासून हा अमुक, 
अमका, असा, असला, असलाला, इतका, एवढा इ० सर्वेनामें बनली आहेत इ० वित्रेचन केळें आहे आणि किती; केक; 
एक, परस्पर, उभयतां, स्वतः-इ० पुष्कळ शब्दांची सर्वेनामांत गणना केली आहे. | 
- (३) शब्दयोगी अव्ययांचे | सामान्यरूप करणारीं ' व ' सामान्यरूप न करणारीं ' असे दोन वगग केले 
असून या दुसऱ्या वर्गात पुढील पांच पोटवर्ग केले आहेत. ( १ ) संग्रहबोधक-तरी, देखील, पण, हो, सुद्धां इ० 
(२) निश्चयबोधक--च, तर, म्हणून इ० (२ ) कैत्रल्यचोधक -केवळ, च, ची, पण, बरीक, फक्त, . मात्र इ० 
- (४) प्रश्नाथक--का, की, ना. इ० (५) पादपूरक--पें, नी इ० - 

(४) विशेषणात्मक अव्ययांचे काल्योधक, स्थळबोधक व प्रकारबोधक असे तीन वर्ग केळे असून प्रकार- 
बोधकाचे पोटांत गुणयोधक, निश्चयबोधक, संशयबोधक, प्रश्नवोधक, अहेतुबोधक, हेतुबोधक, अनुकरणबोधक निषेध- 
बोधक, तारतम्ययोधक, तुळनाबोधक् इ० पोटवर्ग केले आहेत. र 

(५) विध्यर्थं आणि संकेतार्थं असे दोनच अर्थ मानिळे आहेत. | तुम्ही काम करा " आणि ` तुम्हीं काम 
करावें ? हें दोन्ही: विध्यर्थच; अथीत क्रियापदाचे रूपावरून अर्थ मानिले नसून ते त्या रूपांतून दर्सित होणाऱ्या आज्ञा, 
उपदेश इ० अथीवरूनच मानिले आहेत. संकेताथैहि क्रियापदाचे रूपावरून मानिला नाहीं. अर्थावरूनच मानला 
आहे. तो गेछा तर काम होईल, मी देणार अपतळों तए इ० तो आला नाहीं म्हणून मी: जात नाही; यांत गेला, 
देणार असलं व आला नाहीं या क्रियापदांचे संकेताथै मानिळे आहेत. 

(६) संयुक्त क्रियापदे मानिल असुन सहाय धातूंचे पुढील चार प्रकार केले आहेत. कालांतर बोधक--अस. 

*निषेध बोधक--नस, नको, नये. प्रयोगांतर योधक--जा; हो. विशेषारथकः-आण, इच्छ, काढ, घे, चळ, चाल, 
चूक, जा, टाक, ठेव, दे, पड, पाह, पाहिजे, बस; ये, राह, लाग, शक, सूट, सोड इ० संयुक्त क्रियापदांतर्गत 
भरातुसाधितें कोणते प्रत्यय लागून झालेशे असतात ब तीं तीं कोणत्या सहाय घातूंशी संयुक्त होतात हुँ सविस्तर दिलें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना १४ 


आहे. आणि 'फेकून, देत आहे? यासारखी तीन अवथवांची व “देऊन टाकीत चालला आहे” 'फेकून द्यावें लागत. 
आइ? “करूं देतां यावें लागेल' इत्यादि चार अवयवांची हीं संयुक्त क्रियापदे दिली आहेत 

(७) अनेक चमत्कारिक वाक्यांचे प्रयोग ठरविले आहेत. उदा०-(अ) रामा जाण्याचे (किंवा जाव- 
याचें ) पत्करतो-सकर्भक कतरि, येथें जाण्याचे ( जावयाचे) याची योजना जाणें या प्रथमांताऐवजी आहे असें 
समजावें. ( आ ) माझें जाण्याचे ( जावयाचे ) ठरलें-अकभक कतरि येथें जाण्याचे याची योजना प्रथमान्ताऐवजी 
आहे. (इ) पाणी तापायला पाहिजे, तापायला हें प्रथमान्ताऐवर्जी आलें. पाणी हा तापणें याचा कर्ता व 
तापायला ( तापणें ) हा पाहिजे याचा कती-अकभेफ कर्तरि प्रयोग, ( ई ) त्याला मारतां उपयोगी नाही. मारतां=मारणें 
मारतां हा कर्ता नाहीं हें क्रियापद. ( उ ) त्याला बोलून व्यर्थ आहे. बोडून बोलणें. बोडून हा कर्ता आहे, कि, अकसैक 
कतेरि प्रयोग, .( ऊ ) बाजीरावास पुणें इंग्रजांस द्यावें छागले, बाजीरावास हा कर्ता, पुणें हें कभ, द्यावें लागले क्रि, . 
कंमेणि प्रयोग, (:ए ) त्यानें देण्याचें नाकारले, देण्याचेंस्देणें हें कर्म, ( ऐ ) मळा आंबा पाहिजे, मला हा कर्ता, आंबा 
हें कर्म,:कमणि.!( ओ) मला आंबा नको, मला हा कर्ता, आंबा हें कर्म, कर्मणि, ( अं ) मला आंचा हवा. मला हा 
कर्ता, आंबा हें क्म, कर्मणि, | 

(८) समांसांचे.ाब्दार्थप्राधान्यावरून मुख्य ४ प्रकार केले आहेत 

( ९ ) शब्दांचे वर्गीकरण देखील सिद्ध-साधित; सव्यय-अव्यय; योभिक-रूढ-योगरूढ-योगिकरूढ असे 
त्रिविध केलें असून साधितांत प्राकृतिक-सामाजिक असे पोटवर्ग केले आहेत; यावरून या वर्गीकरणांतहि शास्त्रायतेची 
चुणूक दिसते. 1 
( १० ) प्राकृतिक सांधित दाव्द साधण्याचे नानाप्रकार सविस्तर दिले आहेत. प्रथम नामे, विदोपणें, धातु व 
अव्यये यांचे प्रेत्येकीं :नामसाधित, विशेपणसाधितं, धातुसाधित व अव्ययसाधित असे चार चार प्रकार सांगितलें ` 
आहेत वं सोळा प्रकारांचे पुन्हा पुष्कळसे पोटप्रकार देऊन प्रत्येक पोटप्रकार कोणत्या प्रत्ययांनी होतो ते प्रत्यय 
सोदाहरणं दिळे आहेत. उदाहरणार्थ, नामसाधेत नामांचें खांथेदशेक, कुत्सितत्वद्शक इ० २२ प्रकार कल्पिळे असूनं 
या सवोत मिळून ८६ प्रत्यय दिले आहेत ! सारांदा, हा प्राक्ातिक साधित राव्दांचा भाग सूक्ष्म वर्गीकरण ' करून 
विदोष' विस्ताराने दिला आहे. 

( ११ ) से व्याख्या शक्य तितक्या व्यापक व शास्त्रदृष्टया शुध्द बनविण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच 
प्रमाणे-या व्याकरणांत संधिनियम जसे शुद्ध स्वरूपांत दिले आहेत तसे ते इतर मराठी व्याकरणांत ( दामले यांचे 
झास्रोय व्याकरणांत देखील ) कचितच आढळतील, | 

( १२ ) वाक्यप्ृथकूकरण, व्युत्पात्ते, छंदःशास्त्र, अलंकार इत्यादि भाग था व्याकरणांत नाहीत; आणि या 
व्याकरणाचे प्रयोजन पाहतां हे भाग नाहीत हें युक्तच होय असें दिसून येईल . 

भिडकृत मड्राठी भाषेचे व्याकरण ;--मध्यम व्याकरणानंतर लवकरच त्याच्या खालोखाल असें हें पुस्तक 
धुळें ट्रेनिंग स्कूलचे हेडमास्तर बा. वि. मिडे यांनीं लिहिलं. यांत कांही नवे विचार असून वादग्रस्त मुद्द्यांचा निर्णय 
ऊहापोह करून केला आहे हा यांतील विशेष आहे. या व्याकरण्यांत पुढील गोष्टी दिसून येतात£-- 

( १) राजाने ज्यांना इ. स्थर्ली ज्ञा व ज्या यांतील आ या खराचा उच्चार कॅठ्य नसून ताढ॒कंठ्य आहे. 
येथें अधोराखित “आ” काराचा उच्चार पुढील इंग्रजी शग्दांतील 9 च्या उच्चारासारखा म्हणजेच ताछकंठ्य आहे आणि 
येथील'य'कांर हें यू व्यंजन नसून ती केवळ ताऴकंव्य :उच्चारची खूण आहे, भंद्यानें 01811, जिन्यांत ४३०६, 
मुळग्यास ५६४, प्याले 1131110, नफ्यानें 1811, हिऱ्यानें ॥॥7, करित्ये, देशपांड्ये यांतही. य्‌ हँ व्यंजन नसून 
तें एकाराच्या ताङ्कंठ्य तालव्य उच्चाराचे दर्शकचिन्ह आहे. (२) नामांचे सामान्य व॑ विदोष असे दोनच 
प्रकार केळे अहेत.: सोनें, कळप, सौंदर्य, दया ही सामान्यनामेंच असें कारणं देऊन ठरविलें. आहे. (३). 
द्वितीया, षडीसुद्वां ८ विभीक्त मानल्या आहेत. द्वितीया ही सप्रत्यय अम्रत्यय अझी दुहेरी .मानिळी आहे. 
कर्मीण प्रयोगाव्यतिरिक्त कमे असतां ती द्वितीया; मग प्रत्यय असो नसो, जञोनम्‌ ही जशी संस्कृतांत 
प्रथमा अ द्वितीया होते किंता ज्ञानाभ्याम्‌ ही जशी तृ० च० पंचमी होते. तशी मराठीत ज्ञान ही प्रथमा 


~ 


-CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"१५ ___ प्रस्तावना. 


द्वितीया व ज्ञानास ही द्वि० चतुर्थी होण्यास हरकत नाही. असें प्रतिपादिळें आहे. (४.) . काठीने, घरी, धरून.ही 
वाक्यांत अथंदृष्ट्या कियाविशेषणे असताही त्यांस आपण विभाक्ति म्हणतों. तर घराचा इत्यादि अर्भदृष्ट्या 
. विदोषणें होत. असलीं तरी षष्ठी विभक्ति म्हणावयास काय चिंता आहे असे विवेचिळे आहे. (५) गळ्यांत म्हणजे 
गळ्याच्या आंत नव्हे, असेंच हातांत, पायांत, डोक्यांत यांचा अर्थही आंत या अब्ययाचे योजनेनें येत नाहीं म्हणून 
त हा ससमीचा प्रत्यय होय असा कोटिक्रप्र केला आहे. (६) गंगा, रमा यांची संवोधनरूपें मूळ दाव्शांसारखी 
किंवा एकारान्त दिली आहेत. - येकारान्त केलीं नाहीत. येथें मंपेचा बदलता सभाव विचारांत घेतला आहे. 
(७) सकर्मक धातु म्हणजे ' ज्या धातूनें दर्शित क्रियेचा अर्थ पूर्ण होण्यास दुसऱ्या शब्दाची अपेक्षा असते ते धातु ?. 
अशी केली आहे. येथें अपेक्षा असलेले शब्द कोणत्या प्रकारचे,इत्यादि सांगण्याची आवस्यकता असल्य़ामुळे ही व्याख्या 
जरी अपूर्ण असली तरी ती बरीच सूचक आहे यांत शंका नाही. दामले यांस कर्माचें लक्षण बनवितांना या सूचक 
व्याख्येचा उपयोग झाला असावा असें वाटतें, (८) पुष्कळ प्रयोग चमत्कारिक केले आहेत. उदा० गोविंदाच्यानें ओझें 
उचळते-अकमेक्र कतरि, गोविदाच्यानें ( गोविंदाचे बळ) हें कर्ण, गोविंदाझा ओझें उचल्ते. गोविंदाला-हेत्वर्थी च० . 
गोविंदाला वसतां येतें. बसणें हा कती बसता येतें क्रियापद, (गंगू गाणें गाते याप्रमाणें बसणें बसता येतें) मळा 
जावें झागतें-जाणें हा कर्ता, जावें लागतें क्रिवापर, सला कामें करावी लागतात, कामें हा कर्ता, करावी लागतात क्रिया: . 
पद्‌, अकमक कतेरि प्रयोग, गोविंदाने गेलें. पाहिजे, गोविंदानें हा कर्ता, भावे प्रयोग, गोविंदाला गेरें पाहिजे, जाणें 
हा कता, गेलें पाहिजे क्रिश अक, कतरि, रामाने कामें केली.पादिजेत-कमीणिप्रयोग रामाला कामें केलीं पाहिजेत कामें . 
हा कर्ता ऋ पाहिजेत क्रि, अकमककतेरि प्रयोग, ही प्रयोग करण्याची पद्धति मान्य ह्दोण्याजोगी नसली तरी 
अथकारानें स्ततंत्र बुद्धीनें विचार केल्याची द्योतक आहे. सारांश, ह्या लहानशा व्याकरणांतही कित्येक नवीन विचारः 
आले असून ते पुढील व्याकरणकारांनीं पाहण्याजोगे: आहेत. 
नवलकर यांचें “ स्ट्ूडंदस मराठी झामर ”-- मराठी न कळणाऱ्या लोकांस इंग्रजीच्या द्वारा मराठी 
शिकण्यास उपयोगीं पडावें म्हेणूंन हें व्याकरण तयार करण्यांत आलें आहे. मराठीत शब्दांतील वर्णोंचार कसकसे 
होतात, लिंग, वचन, विभक्ति इ० विकारांच्या योगानें शब्दांत बद्छ कसकसे होतात, इत्यारेकासबंधानें ह्या व्याकरणात 
सविस्तर माहिती दिली आहे. ती परकीयां मराठी शिकतांना फार उपयोगी पडण्याजोगी आहे. यांनीं शब्दांच्या 
जाती अर्थावरून ठरविल्या आहेत. उभवान्त्रयी अव्ययांस वाक्ययोगी म्हटलें आहे. नामांमध्ये समुदायवाचक हा ` 
भेद कंल्पिला आहे. विभक्ति, कवे, कमे अशा अर्थानें मानाव्यात असे सुचविरुं आहे, चतुर्थीस दानी विमाक्ति असे 
नांव सुचविले आहे. तथापि निव्वळ मराठी व्याकरणाच्या दृष्टीनें या पुस्तकाकडे पाहतां, याच्या योगानें मराठीच्या 
व्याकरणांत कांहीं विशेष भर पडली आहे अमे आढळत नाही. नाहीं म्हणावयात कित्येक शब्दांची व्युत्पत्ति सकृत व 
प्राकृतःभाषांच्या द्वारें कसकशी संभवते तें दाखविलें आहे: व मधून मधून अनेक भाषांच्या खभावासंबंधाने कांही 
तुलनात्मक माहिती इंग्रजी पुस्तकांतून उद्धृत केखेळी आहे. या पुस्तकाची दुसरी आद्रात्ते १८८० त निघाली. तिसरी 
आत्रृत्ति १८९४ त छापलेली आहे. खेर यांनींहि असेंच एक व्याकरण १८७५ त लिहिलें आहे. 
जोशञांचे भोढबोध व्याकरण :--मध्यंतरीं इ. स, १८८८ साली श्री, रा; मि. जोशी यांनी आपलें 'प्रौढ- 
योध? व्याकरण लिहिलें." यांनीं चिपळूणकरांच्या बर्‍याच सूचना स्त्रीकारून त्या प्रत्यक्ष अमलांत आणण्याचा मयत्न 
केला आहे, परंतु वाक्यएथक्करणाचा भाग इंग्रजी व्याकरणाच्या वळणावर नेऊन एकंदर व्याकरणांत बरीच ढवळाढवळ, 
केली त्यामुळें व्याकरणीवषयक विचारामध्यें मुळींच प्रगति झाली नाहीं असें तज्ज्ञांचे मत आहे. . न 
छंजीकरांचे सुबोध व्याकरण :--या व्याकरणावर श्री, रा. स गुजीकर यांनीं विविधज्ञानविस्तारांत 
विस्तृत टीका केली आहे, त्यानंतर त्यांनीं स्वतः ' सुबोध व्याकरण ' लिहिले, त्यांत दितीया व चतुर्थी भिन विमक्ती 
मानल्या असून त्यांचे प्रत्ययहि सतत्र द्विके आहेत, कतरि, कर्मणि व-भावे प्रयोग या ऐवजी कत्याँचें, कर्माचे : 
` व क्रियापदाचे प्राधान्य अंशा संज्ञा योजिल्या आहेत. त्यांनीं आख्यात शन्दाचीहि;योजना केली आहे. तसेंच पुरुषांस : 
` सस्कृतप्रमाणें उत्तम, मध्यम या संज्ञा वापरून तृतीय पुरुषांस अन्य संशा वापरली आहे. RE 
` .` इतर व्याकरणकार :--या कालांत व्याकरणावर बरीच चर्चा चाळ. असून तींत गकर पितापुन्नां- : 
- प्रमाणेच हातवळणे, आचार्य, वैद्य, पाध्ये, थत्ते, . परांजपे, प्रो,. ना. दा. बनहही वगरे अनेक विद्वानांनी भाग धेतला ; 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


प्रस्तावना | रदे 
होता. प्रो, आगरकरांचा वोक्यमीमांसा हाँ अंथहि बराच महत्त्वाचा असून एंका नवीन अंगाची त्यामुळे 
व्यांकरणांत भर पडली. 
दामले यांचें शास्रीय मराठी व्याकरणः--दादोबा व कृष्णशास्त्री गोडबोले यांच्यानंतर मराठी व्याकरणांत 
महत्त्वाच्या सुधारणा सुचाविणारा व विचारास विशेष -चालना देणारा ग्रंथ म्हणजे श्री, मो. के, दामले यांचें शास्रीय 
भराठी व्याकरण? हा होय, हा १९११ त प्रसिद्ध झाला, या सुमारें एक हजार एटडांच्या ग्रंथांत व्याकरणीवषयक 
प्रश्नांचा विवेचक ऊहापोह केला असून मागील ग्रंथकारांच्या भागांचें चिकित्सक दृष्टीनें निरीक्षण करून व त्यांतील दोष 
दाखवून स्वतःच्या मतांचें मंडन केळें आहे. यांनीं आपल्या व्याकरणांत अनुस्वार, विसर्गास स्वरादि ही संज्ञा सुचविली 
आहे, शब्दांचे विकारी व अविकारी हे भेद सविभाक्तिक व अविभक्तिक्र यांच्याऐवजी कल्पिले आहेत; व विकारी 
शब्दांचे नाम, सर्वनाम, विशेषण व धातु अथवा क्रिया असे भेद करून अविकारी अथवा अव्ययांचे भेर रूढच ठेवले 
आहेत. नामांचे धर्मवाचक ( भाववाचक ) व धर्मिवाचक असे भेद करून घर्भिवाचक्रांत सामान्य व विशेष असे भेद 
केले आहेत. सवेनामांचे पुरुषवाचक, आत्मवाचक, दीक, संबंधी, प्रश्नार्थक व अनिश्चित असे सहा भेद केले आहेत. . 
व एकंदर सर्वनामे फक्त नऊ मानिलीं आहेत; तीं-मी, वू, आपण, स्वतः, तो, हा, जो, कोण व काय, विशेषणांचे 
स्रावनामिक, गुण व संख्या असे.तीन भेद केले आहेत, धातूंचे सकमक व अकर्मक असे भेद केले आहेत. तसेंच सिद्ध 
व साधित असे मेद केले आहेत. क्रियाविदषेषणांचे रूपावरून सिद्ध, साधित व स्थानिक असे भेद करून अर्थमूलक 
म्हणून स्थल, काल, संख्या ( परिमाण ), व रीतिवाचक असे वे किपले आहेत, शब्दयोगी अव्पयांच्या वर्गीकरणाची 
विशेष आवश्यकता नाहीं अते सांगितले, पण एक सोईकरितां दिलें .आहे. या प्रकरणांत सामान्यरूपाबद्दल विस्तृत 
ऊहापोह केला आहे. उभयान्वयी अव्ययाचे प्रधानवाक्यसूचक व गोणवाक्यसूचक् असे भेद" केळे आहेत; व त्यांचे 
पुन्हां पोटभेद केले आहेत. केवळ प्रयोगी अव्ययांनीं सुचित होणाऱ्या निरनिराळ्या :द्वत्ति दाखविल्या आहेत, 
नामाच्या अन्त्यावरून व प्रत्ययावरून लिंगनियेध करण्याचे नियम केले आहेत. सामान्य रिंग मानण्याची 
गरज नाहीं असें दाखविळें आहे, नामांचे अनेकवचन करतांना होणारे विकार दाखविले आहेत. विभक्ति किती 


मानाव्या यासंबंधीं विस्तृत उहापोइ करून द्वितीया गाळून सात विभक्ति मानल्या आहेत व त्यांचे प्रत्यय देऊन ते | 


लावताना हाणारे विकार दाखविले आहेत व नंतर विभक्तिक्ाय करणारीं अव्यये दिली: आहेत. नंतर सर्वनामे व 
विकरणें दाखविली आहेत. क्रियापदांच्या प्रत्ययांस आख्यात प्रत्यय अशी संज्ञा वापरली आहे व त्यांची संख्या सांगि- 
तली आहे व त्यांस प्रथम ता ख्यात (वर्तमान्न काल), द्वितीय ताख्यात ( संक्रेताथ), लाख्यात ( भूतकाळ ), वाख्यात 
( विध्यर्थं), ई~आख्यात ( रीतिभूतंक्राळ ), ऊ-आख्यात ( आज्ञार्थ ), इलाख्यात ( भविष्यकाळ ) अशा संज्ञा वापरल्या 
आहेत. नंतर या आख्यातांचे प्रत्यय देऊन ते कसे लागतात याचें विवेचन केलें आहे. तसेंच कतेरि, कर्मणि व मावे 
या संज्ञांचे स्पष्टीकरण केर आहे. नंतर व्युत्पत्ति प्रकरणांत साधित शब्द कसे बनतात तें दाखविलें आहे. नंतर वाक्य- 
त्रिचार या भागांत वाक्यरचनेमध्यें विभक्त्यर्थ, आख्यातार्थे, संयुक्त क्रियापद, प्रयोग, कर्ता, कमे व क्रियापद हे विषय 
विवेचिले आहेत. व वाक्यएथक्ररणामध्यें वाक्यांच्या निरनिराळ्या. जातींचा व अवयवांचा विचारन्केला आहे. 
राजवाडे यांचीं पुस्तकं :-- दामले यांच्या शास्त्रीय व्याकरणावर टीकात्मक म्हणून रा. वि. का, राजवाडे 
यानी सुबन्त व तिगन्त विचार म्हणून दोन उत्कृष्ट निबंध लिहिले आहेत, रा, राजवाडे यांची दृष्टि भाषेचा . 
देतिहासिक दृष्टीनें अभ्यास करावयाची होती व तशी दृष्टि अद्यापपर्यंत रा. गोडबोले यांदिवाथ कोणत्याच व्याकरण- 
कारांनी वापरली नसल्यामुळें आतांपर्यंत झालेलीं मराठी भाषेची व्याकरणें मराठीच्या प्रकृतीच्या दृष्टीनं अपूरींच पडतात, . 
मध्यंतरी रा. ना. वि, आपटे यांनी एक व्रिंचारप्रवर्तेक असें . व्याकरण लिहिलें आहे. यानंतर मराठी भाषेंत अनेक 
शालोपयोगी व्याकरणें झालीं परंतु ऐतिहासिक अथवा शास्त्रीय दृष्टीनें सखोल विचार करणारें व्याकरण अद्यापि तयार : 
झालें नाहीं 
शालोपयोगी व्याकरणेंः-- दामछे याच्या शास्रीय मराठी व्याकरणानंतर जरी सोपपत्तिक व शास्रीय दृष्टीने 
विचार करणारा चांगला व्याकरण अंथ तयार झाला नाहीं, तरी मराठी व्याकरणासंबंधीं जे मतभेद व घोटाळे वारंवार 
नजरेस येत.ते काहून टाकून शाळेमध्ये शिकविण्याच्या दृष्टीने व्याकरणास निश्चित स्वरूप द्यावें याकरितां सरकारी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७ प्रस्तावना 


शिक्षणखात्याकडून एक समिति नेमण्यांत आली होती. या समितीने एक प्रश्नपत्रिका काहून अनेक विद्वानांची 
व. व्याकरणकारांची मतें मागवून आपले निर्णय १सिद्ध केळे. व त्या निर्णयांस अनुसरून सांप्रत शालोपयोगी 
मराठी व्याकरणावरील पुस्तकें अनेक शिक्षकांकडून तयार करण्यांत येत आहेत. 

तथापि या निर्णयांनी अनेक विद्वान्‌ लोकांचें समाधान झारे नाही; ब मराठी व्याकरणाचा पाया अधिक 
शा्रुद्ध तत्त्वांवर घातला जाऊन मराठी भाषेच्या प्रकृतीस अनुसरून तिचे ब्याकरंण लिदिके जावें अशा तऱ्हेचा प्रयत्न 
करणें आवस्यक होतें. या उद्देशास धरून कोल्हापूर येथे १९३२-च्या डिसेंबरमध्ये भरलेल्या महाराष्ट्र साहित्य संमेलना-' 
मध्ये एक समितिः नेमण्यांत आली, या समितीचे कार्यवाह रा, य; रा. दाते हे होते. या सामितीनें' अनेक विद्वानांकडून 
सूचना मागवून त्यांस अनुसरून एक प्रश्न-पत्रिका तयार केली व त्या प्रश्न-पत्रिकेवर अनेक तरिद्वानांचीं मतें मागविणे 
व अनेक विद्वानांची प्र्यक्ष चची करणें हीं का दोनतीन वर्षे करून आपले कांही प्राथमिक निर्णय बडोदे येथील, 
साहित्य संमेलनापुढे मांडले व त्यानंतर त्यावर अधिक चचौ करून इंदूर येथील साहित्य सेभेङनापुढें' आपे निर्णय 
सांडले, या समितीचे निर्णय पुढें दिले आहेत. 4-0. 

क उंयाकरण समितीचे निणेय 

रचनापद्धतिः - मराठी व्याकरणाची स्चनापद्धति तिचा विशिष्ट स््रभाव लक्षांत घेऊन करणें अवश्य असव्य़ाने 
ती कोणत्याच भाषेच्या व्याकरणाला पूणीझानें अनुसरून होणार नाही. परंतु मराठी माषेची-परंपरा ही संस्कृत, प्राकृत 
अपभ्रं्यादि भाषांस विशेषं अनुसरून असल्यानें त्या भाषांच्या व्याकरणाचा मुख्य आधार घेऊनं मराठीच्या व्याकरणाची 


च्छ षांतील 


रचना करावी; तसेंच परमाषांतीळ ज्या गोष्टींच अनुकरण मराठीने केलेळे आहे, त्या गोष्टी अनिष्ट नसतील तर त्यांचा 
समांवेशहि मराठी व्याकरणां'त करण्यास हरकत नाहीं. म टच , 
| वर्णेविचारः--स्वरांची संख्या-यांमध्ये निपिवाद खर म्हणजे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, 
ओ, औ आहेत. बांकी राहिलेल्यांचा विचार करूं. दीं ल हा स्वर मराठत' नाही आणि संस्क्ृतांतहि 
नाहीं. म्हणून तो गाळावा, ऱ्हस्व ऋ मराठींत आहेच. ऱ्हस्व छ संस्कृतांत आहे. मराठीत तों फक्त तत्समः 
शब्दांत येतो की तद्भव शब्दांत येतो येवढाच प्रंश्न' परंतु तो कोणत्याहि. शह्वांत आला' तरी त्याचं अस्तित्व 
आहेच. दी ऋ मराठीत ' येत नसल्यामुळें तो गाळण्याचा प्रश्न उसन्न होता; परंतु संकृतातींल वणोपैर्की 
न्ह विना बाकी सर्वे वर्ण मराठीत आलेले असल्यामुळें व मराठीमधील _ संधि-निचार ध्रायः' संसङतप्रमाणे: 
असल्यामुळें पितृ + ऋण अशासारख्या. संस्कृतः उदाहरंणांत त्याची आवर्यंकताः उत्पन्न होते. म्हणून दीचे “ऋ? 
मराठीतून गाळूं नये असे आम्हास वाटतें. अ, अः--अनुंस्वार आणि विसी याना-'अ' सर जोडून -ओ, अः हे झारेले 
आहेत, यांना जरी स्वराच्या संख्येत दाखल केले असलें तरी त्याना अनुस्वार आणि विसंग अशीं नावें आहेत. 
अर्थात्‌ उपयोगाच्या दृष्टीने वाद नसून त्यांना स्वरांच्या यादीत घालावें कीं नाही व स्वरामध्यें घालावयाचे नसल्यात 
कोडे घालावे हाच मुख्यतः वादाचा प्रश्न आहे. अनुस्रार आणि -चिसर्ग-हे खर नाईत, कारण (१) त्याचा उच्चार 
स्वतंत्रपणे करतां येत नाही; (२) स्वर व्यंजनाला जोडून आले म्हणज अक्षर तयार होतं, पण अनुस्वार आणि विसर्ग 
हे व्यंजनाला जोडून आले तरी अक्षर बनत नाही. अनुखार आणि विसगे हीं व्यंजनेंहि नाहींत. कारण (१) व्यजः 
नाला स्वर जोइन अक्षर बनलें तरी वाचतांना आपण प्रथम व्येजनाचा उच्चार करतों, परंतु अनुसाराचा उच्चार 
स्वरानंतर होतो. (२) जोडाक्षरामध्ये दोन व्यंजने यावी लागतात, पण अनुस्वार बा बिसगै दोन व्यंजन पै एका 
ठिकार्णी येऊन चाळत नाही. आतां अनुश्वार किंवा विसगे पुढे आला असतां त्यामुळे जोडाक्षराप्रमागे बृत्तामध्ये 
मागील स्वरास गुरुत्व येते हैं खरे; तथापि तेवढ्यावरून अनुस्वार व विसर्ग यांचें व्यंजनत्व सिद्ध होत नाहीं. म्हणून 
त्यांचा समावेश स्वर विवा व्यंजने यांमध्ये न करता त्यांचां तेत्र वग करावा. - 
एतावता अ, आ, इ, ३, उ, ऊ, ऋ) ऋ) छ, ए, ऐ ओ, औ, हे'खर आणि + अनुखार-ब : विसग हे 
६ अयोगवाह ' समजावे. अयोगवाहींचें स्थान स्वरानंतर व ० पजनांपूर्वी म्हणजे सध्याचे आहे तेथेच ठेवणें युक्त आहे, 
व्येजजांची संख्या :--व्ंजनांच्या संख्येत ड्‌, य; क्ष, इ, हीं चार वादग्रस्त'होत. ण्‌, न्‌, म, यांचा उपयोग 
शा कोह..्रे रॅ | ; RF 


1 


८७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ) 


प्रस्तावना र्ट 


स्वतंत्रपणें शब्दांत होतो; तसा इ, य्‌, याचा होत नाहीं. परंतु त्यांचा उपयोग संस्कृत तत्सम शब्दांत होतो, उदा०-- : 
वाङ्मय, पराङ्मुख, ञ्‌ अनुनातिकाचा उच्चार मराठीत करण्याची प्रायः रूढी नाहीं, परंतु कांचन, तंजावर, जंजाळ 
अशा शब्दांतून तो स्पष्टपणें दिसतो. म्हणून ङूं, झु, यांना व्यंजनांच्या संख्येतून गाळण्याची आवस्यकता वाटत नाहीं, 
क्ष, शू, यांची गणना सध्यां व्यंजनांमध्यें होत असली तरी तीं जोड व्यंजने अतल्यानें तीं व्यंजनांच्या संख्येतून गाळावी. 
अंतःस्थांचाक्रम य्‌, र्‌, छ, ब्‌ असा असावा किंवा य्‌, ब्‌, र्‌, छ असा असावा ¦ इ, उ, ऋ, ल यात होणारे. 
आदेश अनुक्रमे यू, ब्‌, र्‌, छ असे आहेत, उलट यु, द्‌, र्‌, छ, यांचें संप्रसारण इ, उ, ऋ, ल असें होतें. या दृष्टीनें य॒,.. 
ब्‌, ३, छ असा क्रम रूढ करणें सकहर्सनीं आवश्क वाटतें, उलट यू, वर्‌; छ असा अंतःस्थांचा क्रम बदळण्याऐबजीं . 
सध्यां असलेला स्वरांचा क्रम इ, ऋ, ल, उ, असा बद्लण्यानेंहि उपरिनिर्दिष्ट अडचण दूर होईल हें खरें. पण त्यायोगें 
पुष्कळ ठिकाणीं फेरफार करावा लागेल, म्हणून अंतःस्थांचा क्रम बद्लावयाचा तर तो य्‌, ब्‌, र्‌, छ असा बद्लणें इष्ट . 
होईल, परंतु वर्णमारेत अंतःस्थांचा असलेला क्रम स्थानभेदानें ठरलेला दिसतो. व्यंजनापुरता विचार केल्यास क वर्ग फॅल्य, . 
च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग देत्य, प वर्ग ओऽच, असा स्थानक्रम आहे. याच क्रमानुसार य्‌, र्‌, छ्‌, व्‌ हा 
अंतःस्थांचा क्रम छावछेला आहे. य्‌ तालव्य, र्‌ मूर्धन्य, छ दूत्य आणि व्‌ देत्योड्य अशीं स्थानें असल्यानें क्रम एका 
त््रनें केलेला दिसतो. पुढचा क्रम पाहिल्यासहि शु तालव्य, ष मूर्धन्य, सू दूत्य बरोबरच आहे. छू मराठी म्हणून शेवर्टी 
देणें युक्त हू चा संबंध स्‌ शीं अधिक म्हणून तो स्‌ नेतर असावा, - 
कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दत्य, ओय हा स्थानक्रम बरोबर नसून वास्तविक क वर्ग, ट वर्ग, च वरी, त वरी 
आणि प वर्ग अशी व्यवस्था पाहिजे असा एक प्रश्न आहे. या दृष्टीनें स्वरांचा क्रम अ, आ, ऋ, ऋ, इ; ई, ल, उ, ऊ, . 
अ, अ, ओ, औ, व व्यंजनांचा क्रम क, 2, च, त, प असे वर्म र्‌, य्‌, छ्‌, ब्‌, ह, ष्‌, श्‌, स्‌, ळ असा लागतो. यांमध्ये 
हू चें स्थान प वर्गानंतर किंवा सध्याप्रमाणें सू पुढें थेण्यासहि प्रत्यवाय नाहीं. 
कम बदलल्यास तो कसा लागेल हें पाहिलें, तरी क वगीनंतर च वर्गीस स्थान कां दिलें गेरे याचाहि विचार - 
करणें अवश्य आहे. द्राविडी भाषांतून ट वर्ग मागाहून घेतला गेला असें मानलें तरी त्याल च वगीनंतरचें स्थान कां 
दिलें गेळें असा प्रश्न उत्पन्न होतो. मुखांतीळ स्थानांचा क्रम कोणता हाहि वादग्रस्त प्रश्न आहे. जिमेचें टोक आंतून .- 
बाहेर ज्या क्रमानें लागतें त्या क्रमानें कंठ, ताछ, मूर्धा...इत्यादि क्रेम आहे अते काहींचे म्हणणे आहे. उच्चाराच्या - 
वेळीं जेथून वायु निघतो तें त्याचें स्थान या दृष्टीनें विद्ययान क्रम बरोबर आहे असें कांहींचें म्हणणें आहे. परंतु 
` प्रातिशाख्यामध्यें कंठ्य, मूर्धन्य, ताळु, दंत्य, ओडय असा क्रम नमूद असून 'ळ्‌' इत्यादींचा उच्चार स्पष्ट केल्यास तो - 
कम बरोबर दिसतो. तथापि सध्यांच्या कमामध्यें बद्ल करण्यापासून व्यवहारदृष्ट्या फायद्यापेक्षां अडचणी अधिक . 
उतन्न होण्याचा संभव असल्यानें आज वणीच्या क्रमांत बद्ळ करावा अतें आम्हांला वाटत नाहीं, 


शब्दांचे वर्गीकरण 

शब्द्‌ १ हि 
प म 3 वड 
बग eC हा 
| ल्न पोप न्या 
| | प्त | i 

|  क्रियावि, अ. शब्दयोगी अ. उमयान्वयी अ, केवल प्र, अ.. 

र - ट सविभक्तिक घावु . च 


CR ` सवनाम “विशेषण "` `` RE न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१९ Pe 'अस्ताबना 


नामाचे वर्गीकरण 


नाम 
“TP क क ककी 
ह कणी क, । 
वाचक धर्मिवाचक ) गुणवाचक धर्मवाचक ) 
| | * | ऽ | 
_ जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक क्ियावाचक 
- | र 
- le $ , | 
वस्तुवाचक ( संख्येय ) द्रव्यवाचक.( असंख्य ) 


, रूपसिद्धीच्या दृष्टीनें नामांचे पोटप्रकार पाडतां येत नाहीत. परंतु रूपसिद्धीच्या दृष्टीनें नामांच्या पोटप्रकारांचीं 
आवस्यकता नसली तरी भाषेच्या अभ्यासाच्या दृष्टीनें त्यांची आवश्यकता आहे असे आम्हांस वाटत. वर्गीकरणं 
करतांना ' रूपसिद्धि व अर्थ हें एकच मेदक तत्त्व लावणें इष्ट आहे ' हें लक्षांत घेऊन शाक््र तितकें शास्त्रशुद्ध वर्गी- 
करण करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे, ' 

सर्वनामे :--सर्व प्रकारच्या नामांकरितां ज्या शब्दांचा उपयोग करतां येतो व ज्यास वाक्यांत त्या नामांचा 

अर्थ प्रात होतो त्या शब्दांस सर्वनामे म्हणावें अशासारखी सर्नामाची व्याख्या खीकारावी, सर्वनामांनीं प्रथम, द्वितीय 
बे तृतीय यांपैकीं कोणता तरी पुरुष दशविला जातो. त्यांपैकीं मी आम्ही ( कर्धी कर्धी आपण, स्वतः ) यांनीं प्रथम 
पुरुष, तूतुम्ही ( की क्षी आपण, स्तः ) यांनीं द्वितीय पुरुष आणि बाकी सगळी सर्वनामे ( व नामें ) यांनी तृतीय 
पुरुष दृ्शैविला जातो. 2 ; र 
पुरुष हें भेदक तत्त्व मानून सर्वनामांचे प्रकार करावयाचे तर ( १ ) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम (२) 
द्वितीय पुरुषवाचक “सर्वनामे व (३) तृतीय पुरुषवाचक सर्वनामे असे प्रकार करावे जगतील, अर्थाच्या दृष्टीने 
अधिक्र प्रकार करावयाचे तर ते तृतीय पुरुषत्राचकांचे होतील; ते म्हणजे दर्शक, संबंधा, प्रश्नार्थक व सामान्य हे होत. 
' मी, वै, तो, हा, जो, कोण, कोणी, काय, आपण, स्वतः हीं सर्वनामे होत, वाक्‍्यदर्शक “ असें ' शब्दाचा 
उपयोग सवनाम म्हणून होतो. pr 
` सर्वनामांचे प्रकार :--प्रथम पुरुषवाचक-मी-आम्ही, आपण, स्वतः ( कर्षी कर्थी ). द्वितीय पुरुष 
वाचक-तै-तुम्ही, तृतीय पुरुषवाचक-आपण, स्वतः ( क्षी क्षी ) दर्शक-तो, ती; तें;-ते, त्या, तीं; दा, दी, हेः , 
हे, ह्याही; असें. संबंधी -जो, जी, जे-जे, ज्या, जी. प्रश्ना थक-कोण, काय. सामान्य-कोण, कोणी, काय, आपण, स्वतः, 
सार्वनामिक विदेषणबाद्‌-मराठीची परदवत्तिच अशी आहें कीं, आधिक्य दाखविण्यासाठी एका शब्दाचा दोनदां उच्चार 
करतात. त्याचप्रमाणे निदेश स्पष्ट होण्यासाठी नामापाठीमार्गे नाम किंवा सर्वनाम घालण्याची रूढी आहे. तसेंच. 
नामामागें नाम घातळें असतां मागल्या नामाची जात नामाऐवजीं विशेषण सांगण्याची रूढी नाही. * अकबर 
बादशहा ' असें म्हटलें असतां अकबर व बादशहा या दोन शब्दा कीं एकाची जात विशेषण व एकाची जात नाम 
असें काँही सांगितछें जात नाही. “ रामा घरीं नव्हता ' आणि “ शमा तेथें नव्हता ? यापैकी पहिल्या वाक्यांत 
: घरी ? ही अधिकरणा्थी सप्तमी असें सांगतात; ` तेथें? प्रमाणें स्थळ्वाचक क्रियाविशेषण म्हणून सांगितछें जात 
नाहीं. याच न्यायानें नामामागें सर्वनाम दिसले. ( उदा०--हा मनुष्य ) तर त्या सर्वनामाला विशेषण म्हणण्याची 

व॒च्यकता आहि असें आम्हांला वाटत नाही. च क 

१४ ` बवज्ञेषणः--पदार्थाचा गुण किंवा संख्या दाखविणारा जो शब्द त्याल विरेषण म्हणावें. चे प्रकार 
दोन-(१) गुणविदेषणें व (२) संख्याविशेष, ' विधि विशेषणे ' हा स्यानमेदानं होणारा प्रकार अवस्य तर सांगावा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भ्रस्तावना “२० 


परंतु त्याचा समावेश वरील प्रकारांतच होतो. विशेषणें हीं नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, अव्यथ या सर्वौचे गुण 
` दर्शविण्यासाठी येतात; म्हणजे विदेषणाचें विशेष्य हे सवे जातींत असूं शकतें. अर्थात्‌ त्या दृष्टीनें विशोषणाचे अनेक 
प्रकार होतील, परंतु तितके करण्याची आवश्यकता दिसत नाही 
संयुक्त क्रियापदेंः -धातूनें बोधित क्रियेचे विधान क्रियेचे काळ, प्रयोग इत्यादि व्याकरणदृष्ट्या करतांना 
सांगण्यासाठी प्रयोजिला जाणारा धातु सहाय धातु होय; व या दोन्हीं धातूंनीं . बनळेळे क्रियापद तें संयुक्त क्रियापद 
होय, संयुक्त काळ मानावे 
विभाक्ते विचारः--ज्याच्या प्रातिपदिक्राचा पददव्द होतो त्या प्रत्ययाला (व प्रत्यययुक्त शन्दालाहि ) 
विमाक्ति म्हणतात, अर्थात्‌ रूपावरून विभक्त्या मानाव्या. प्रथमा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, संबोधन या विभक्त्यांच्या 
. रूपांबद्दळ वाद ना. ज्याअर्थी विभक्ति ठरविण्यासाठी प्रातिपदिकांचें वाक्यगत रूप पहावयाचे किंवा विभक्ति म्हणजे 
प्रत्यय त्याअर्थी द्वितीया व चतुर्थी या दोन विमक्त्यांचीं रूपं सारखी असल्यामुळें त्यांपेकी एक विभक्ति गाळणे अवश्य 
आहे. एक विभक्ति गाळणाऱ्या वैस्याकरणांनीं द्वितीया गाळलेली आहे. गाळली तर चतुर्थी गाळावी असें कांहीँनीं 
म्हटलेले आहे. गाळली तर चतुर्थी गाळावी हें अधिक इष्ट दिसतें. परंतु गाळणाऱ्या वैस्याकरणांनीं द्वितीया गाळलेली 
- असल्यानें एक विभक्ति गाळावयाची झाल्यास द्वितीया गाळणें युक्त होईल, परंतु ही सूचना मान्य होण्यासारखी नसेल 
तर निदान अप्रत्यय द्वितीया गाळून ( कारण रूपावरून विभक्ति विचार केल्यावर अप्रत्यय द्वितीयेचीं रूपें प्रथमेचीं 
होत; हे स्पष्ट आहे. ) सध्यांप्रंमाणें द्वितीया व चतुर्थी _मानाव्या, | रामा आंबा खातो ? अशासारख्या. वाक्यांत आंबा 
शब्दाची विभक्ति प्रथमा असून तिचा अर्थ कमे आहे असें म्हणावें. षष्टीच्या प्रत्ययाचीं रूपे किंगवचना प्रमाणें बदलतात 
परंतु तेवढ्यावरून षष्ट्यंत रूपे विभक्तिरूपें नव्हेत अतें म्हणतां येत नाही. कारण पट्टीचे प्रत्यय लागण्यापूर्वी सविभक्ति 
काचे सामान्यरूप होतें. त्याचप्रमाणं कधीं कर्धी षष्टींचा संबंध क्रियापदाशींहि असतो 
आख्यात व्यवस्थाः--नामादिकांना होणारा विकार म्हणजे विभक्ति, त्याचप्रमाणें धातूंना क्रियापद होण्या- 
'करितां होणारा विकार म्हणजे आख्यात होय. प्रायः समानार्थक विभाक्तिरुपांचे गट करून त्यांना प्रथमादि क्रमवाचक . 
अथेहीन नांवें दिलीं, त्याचप्रमाणें आख्यात रूपांचे समानार्थक गट करून त्यांना विभक्तिप्रमाणे नांवें देणें युक्त दिसतें. 
अर्थ विचारत घेऊन ज्याप्रमाणें कारकाथीची योजना केलेली आहे त्याप्रमाणेंच काळ व अथे. सांगण्याची योजना 
आख्यातांच्या बाबतींत कराती असें म्हणणारा एक पक्ष अःहें.- तात्त्विक दृष्ट्या ही विचारसरणी कोणालाहि मान्य ' 
होण्यासारखी आहे. प्रायः लाख्यातांचीं रूपं भूतकाळ दर्शवितात, ताख्यातांचीं रूपे वर्तमानकाळ द्ीवितात, व्याख्याः 
तांची रूपें विध्यर्थ दर्शवितात... ...वगेरे. म्हणून .लाख्याताळा भूतकाळ, ताख्याताला वर्तमानकाळ, व्याख्याताला 
विष्यरथ......अशीं नांवें दिली जातात, यामुळें कधीं कर्धी रूपावरून मानला जाणारा काळ व प्रत्यक्ष काळ यांमध्ये. 
फरक आढळतो. ही अडचण दूर होण्यासाठीं प्रत्यक्ष असणारा काळ सांगावा, आणि. रूपासाठीं अवस्य तर कोणता 
प्रत्यय लागलेला आहे, तें सांगावे. विभक्तीप्रमाणें आख्यात प्रत्ययांना क्रमवाचक नांवें देऊन व्यवस्था करण्याने. 
विभञ्ीरेक्षां हे अधिक वादग्रस्त प्रश्न उत्पन्न होणारे असल्यानें तशी व्यवस्था करणें सोईचे होणार नाहीं असे: 
आम्हांस वाटतें 
वाक्‍य प्रथक्करणः--मराठी मापा ही विभफिप्रचुर असल्यामुळें वाक्याचा अर्थबोध होण्यास अडचण. 
पडत नाही हे खरें असळें तरी वाकत्रांतीळ प्रत्येक शब्दाचे .व्याकरण करणें आणि वाक्य एथक्करण हीं एकमेकांस पूरक 
आहेत, म्हणून .वाक्य-एथक्करण हा भाग मराठीत ठेवण्यास हरकत नाही 
प्रयोगः--व्ाक्यांतीळ क्रियापदाचें त्याच्या कर्त्यांशी किंवा भावाशी पुरुष, रिंग, वचन या -बाबतींत जें 
साधम्यं त्याला .प्रयोग म्हणतात. प्रकार ३-( १ ) कतेरी, ( २) कर्मणि,.( ३ ) मावे 
वादग्रस्त प्रयाग निर्गळः--त्यानें कथा श्रवण केली--त्यानें कर्ता, कथा कर्म, केली क्रियापद; कर्मणि 
प्रयोग, मी स्नान फेलॉं.-कतेरि. वैद्याने रोग्याला बरा क्रेला,--कर्मणि; त्याचें लिहून झाळे.--लिहिणे हा 
अध्यात कर्ता, लिहून झालें क्रियापद ; कर्तरि, मला गांवीं जाणें आहे,--जाणें कती; कतरि; मला स्वम पडलें,-<. 


स्वझ कर्ता, पडलें क्रियापद; क्रि, 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


“ ३१ _ प्रस्तावना 


सह्याः--नारायण गोविंद चाफेकर, यरावंत रामकृष्ण दाते, वासुदेव कृष्ण भावे, गोविंद पांडुरंग पावदो, 
दिनकर घोंडो परांजपे, कृष्णाजी पांडुरंग कुलंकणी, राजाराम दामोदर देसाई. न 
या निर्णयास वरील निर्णय देणार्‍्यांपैकी रा. गो पां. पावशे यांनी आपळी मिन्न मतपत्रिका जोडली असून 
तींत “ पाणिनीची ब्या० रचना पद्धति कोणत्या तात्त्विक पायावर उभारली आहे व त्याचा मराठी व्या रंचनेशी 
कसकसा संबंध जुळतो, या गोचा विचार जसा आजपयेच्या वस्याकरणांनीं केला नाही, तसाच तो प्रस्तुत सभा- 
सदांनीहि केला नसावा. म्हणून त्यांना ब इतर वाचकांना त्यांची ओळख क३न देणे क्रमप्राप्त आहे?” असें म्हणून 
शी रचनापद्धति त्यांनी थोडक्यांत दिली आहे. ` गे 
सन १९३६ ची व्याकरण परिषद्‌ः-- त्यानंतर दादोबा पांडुरेंग यांच्या व्याकरणशताब्दीच्या निमित्ता 
१९३६ साली पुणें येथें एक .ब्याकरण परिषद भरविण्यात आली होती. त्या परिषदेने विशेषतः मराठी भाषेच्या 
व्याकरणाची रचना कशी असावी व शब्दांचे वर्गीकरण कर्ते करावें या दोन प्रश्नांची चची केळी. अशीच चचौ सवे 
प्रश्नांची व्हावी असा तिचा उद्देश होता, पण त्यानंतर अद्यापि तसा प्रसंग पुन्हां आला नाहीं. असो. 
आजचे व्याकरण कसें असावें १ मराठी माषा ही संस्कृत भाषेपासून महाराष्ट्री प्राकृत ब अपग्रंदा - 
यांच्या द्वारे प्रस्तुत रूपांत परिणत झालेली असून तिच्यावर सान्निध्यामुळें कानडी, तेलंगी. वगैरे द्रावीड भाषांचा व 
राजकीय वर्चस्वामुळे अरथी व फारशी भाषा यांचा व नंतर इंग्रजी भाषेचा बराच परिणाम झाला असव्य्रामुळे सांप्रत 
च्या मराठी भाषेचे व्याकरण करावयाचे ते तिच्या जरी प्राकृतिक स्वरूपावर शाधारलेे अतले तरी सांप्रतच्या रूढ 
पद्धतीस अनुसरून स्वतंत्र रीतीनें तथार होणं अत्रञ्य आहे. व जे नवे नवे प्रक्रार सांप्रत भार्षेत व उ गकरणांर रूड होत 
आहेत त्यांचाहि अंगीकार या व्याकरणानें केला पाहिजे ह निथिवाद होय, आतांपयैत जी मराठी व्याकरणांची रचना 
विशेषतः इंग्रजी अमदानीपासून झाली ती ऐतिहातिक दृष्टीचा मुळींच अर्ल न कतां केवळ कांही तरीं सांचा पुढें 
ठेवून त्यास घरून अनुकरणात्मक पद्धतीनें झाली. परंतु सांप्रत कोणत्या विषया यी मांडणी करावयाची म्हणजे ती 
त्या विषयाची-वाढ ऐतिहासिक दृष्टीनें कसकशी होत गेली हें निरनिराळ्या पायऱ्या दाखवन बली म्हणजे ती त्या 
विषयाच्या मूळ प्रकृतीचा जो इतर आनुर्षीगक कारणांस अनुल्क्षन विकास होतो त्यास अनु्रून होते व अशाच 
पद्धतीनें आज प्रत्येक शास्त्राचा व विषयाचा अम्पात करण्याची प्रथा पडत चालडी आव ती अत्यंत इष्ट आहे. 
मराठी व्याकरणांत ऐतिहासिक पद्धतीचा अरब फर श्री. वि, का. राजवाडे यांनीच केलेला आढळते. त्यांनीच 
ज्ञानेश्वरीचे व्याकरण आणि सुत व तिगेत विचार लिहिले पण त्याच पद्धतीनें मराठीच्या संपूर्ण व्याकरणाचे विवेचन 
केळे नाही व तसा प्रयत्न आजपर्यत इतरह कोणी केला नसल्यामुळें मराठी भाषेचे शास्त्रशुद्ध व पद्धतशीर व्याकरण 
अद्यापि तयार व्हावयाचे आहे असे म्हटलें पाहिजे. असो. : न 
मराठीची दाब्दुसपात्ति :-- आतांपर्यंत मराठी भाषेच्या रचनेच्या दृष्टीनं व्याकरणाचा विचार केला; त्यानंतर 
मराठी भाषेचें जे महत्त्वाचे दुसरें अंग म्हणजे त्या भाषेंतीळ शब्दसंपात्ति, तीसंबर्धी विचार करू. मराठी भाषा ही 
संस्कृत संमव असल्यामुळें मराठी भाषेंत कांहीं शब्द्‌ जसेच्या तसेच संस्कृत मार्पेतून आळे आहेत, यांस तत्सम असें म्हण- 
तात यानंतर संस्कृत माप्रेमधून ज्या निरनिराळ्या प्राकृत भाषा निघाल्या त्यांपैकी महाराद्रीय प्राकृत माषेचाच मराठीला 
जरी मूळ आधार असला तरी पाली, मागधी, वगेरे प्राकृत भापांचाहि परिणाम मराठीवर कांही बाचतीत झाला आहे ही 
गोष्ट चवथ्या विभागाच्या प्रस्तावनेत आपण पाहिलीच आहे. तेव्हां अशा तऱ्हेने संस्कृत भाषेपासून अपञ्जंश पावून 
मरांठींत अनेक शब्द आळे आहेत, त्यांस तम्दव असे म्हणतात, याखेरीज जी या प्रदेशांतील मूळची माषा होती तिचेहि 
कांही शब्द त्या भाषेंत टिकून राहिले असून त्यांची व्युप्ततति कोणत्याच सं त्कृत शब्दापासून संमवत नाही) त्यांस देश्य असें 
म्हणतात. याखेरीज मराठीमध्ये अरची व फारसी शब्द ब अरी व फारशी भाषांच्या घरावर बनलेलेहि कांही शब्द आहेत व 
आज तर इंग्रजी माषेमधून कांही द्द जसेच्या तसेच - अगर रूपांतर पावून मराठींत येत आहेंत व मध्यंतरी पोतूगीज 
व फ्रेंच इत्यादि माषांतूनहिं कोही आले आहेत; तरी यापुढें संस्कृत, अरबी व फारसी या भाषांमधून मराठीत शब्द 
कसे सिद्ध होत गेळे ते थोडक्यांत पाहूं व त्याचप्रमाणें मराठींतहि याच क्रियांनी एका शब्दापासून दूसरे शब्द बनविण्या- 
ची क्रिया कस कशी होत असते त्याचेंदि दिशेन करण्यांत येईल, कारण; मूळ कोशात जरी बरेच साधित शब्द दिशे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ १अस्तावना २२ ` 


“असले तरी सर्व साधित शब्द देणें शक्‍य नाही, याकरितां असे साधित शब्द बनण्याची पद्धति व त्यांची कांही 
उदाहरणे येथें दिलीं म्हणजे त्यांवरून अशा प्रकारच्या साधित शब्दांचा अर्थ कळणे सुलम होईल, | ९ 

साधित शाब्दः--संस्कृत भाषेत जे उपसगे आहेत ते निरनिराळ्या धातूंस लागून त्यांपासून अनेक साधित 
शब्द निरनिराळ्या अर्थाचे तयार होतात. अशा कांहीं शब्दांची उदाहरणे पुढें दिलीं आहेत. अति-- फार, फारच, 
अधिक, प्रमाणापलीकडे-अतिक्रम, अतिरेक, अत्युक्ति, अतिशय इ, अधि--वर्चेख, योग्यतेनें किंवा मानानें वर. 
अधिकार, अधिपति इ. अच्ु--मागे, बराबर, जवळ, सारखें, साहचर्य, त्ताइत्य-अनुभव, अनुज, अनुरूप इ. :अप-- 
कमी, योग्यतेने खाली, न्यूनत्व-अपगत, अपशकून, अपक्ष इ. अपि -( कचित्‌ पि) सान्निध्य, जवळ, वर-अपि- 
धान, पिधान, अपिनद्ध इ. अभि--पुढें, समीप, सपत्र, चोहोंकडे;-अमिजञ, अभिरुचि, अभिमान इ. अव--न्यूनत्व, 
पासुन, खार्ली, अग्रतिष्ठा-अवनत, अवकृपा, अवतार इ. आ--पर्यत, कडे, थोडा, हल्का;-आज्ञा, आकार, आनंद, 
आद्र, आयुध इ. [ कितीएक धातूंच्या मागें ' आ ? लागल्यानें त्यांचा अर्थ मूळ अर्थाच्या उलट होतो. उदा० गमन- 
जाणें, आगमन-येणें, दान-देण, आदान-घेणे, ] उत्‌ किंवा उदू--वर, उच, बाहेर;-उत्कर्षे, उत्तेजन, उत्रक्षा, 

' उत्तान, उप--संन्निष; योग्यतेनें खाली, कडेस; उपनेत्र, उपक्रम, उपकार इ. बुस्‌, डुर्‌-कठीण, दुष्ट, निंद्य, वाईट;-- 
दुर्गुण, दुराचार, दुःख इ. नि-- अत्यंत, रहित, आंत, मध्ये;-निधन, निबंध, नियोग, निस्‌ , निर्‌-अमाव, बाहेर, 
शिवाय, उल्ट;-निरावार, निष्कारण, निवेध, निष्कृति इ. परा--विपरीत, मागें, उल्ट-पराजय, पराभव इ. परि-- 
सर्मोवती-परिकर, परिसर, परिचर्या. .प्र--पुढें, बाहेर, दूर, अधिक, वर्चस्व-प्रभात, प्रताप, प्रदेश, प्रकार इ. भ्रति-- 
पुनः, मार्गे, उलट, बद्ल-प्रतिबिंब, प्रतिशब्द, मत्यक्ष, प्रतिवादी, वि-- वेगळा, विशेष, अधिक, गेलेला-विरक्त, 
वियोग, विराम, सम्‌- चांगलें, एकत्र, बरोबर-संगम, संभव, संबंध, संसार इ. ख--चांगछें, सोपें, . पुष्कळ-सुकर, 
सपमात, सुख इ, कर्धी कधीं दोन दोन तीन तीन उपसर्गहि एका शब्दांत दृष्टीस पडतात. उदा०- अत्युत्कृष्ट, अध्या* 
क्षेप, व्यवधान, सुसंगति, प्रत्यपवाद्‌, संप्रदान, व्याकरण इ. | रय 

: गा उपसगांशिवाय दुसरी कित्येक अव्ययें व विशेषणे दाब्दांच्यापूर्वी येऊन साधित शब्द बनतात, उपसगी- 
प्रमाणें हीं केव्हांहि निरथंक नसतात. यांना अनेक भिन्न अर्थहि नसतात. त्यांची अथीसह यादी पुढे दिली आहे. 
म अ--( दाब्दाचें आद्याक्षर स्वर असल्यास अ बद्दल * अन्‌ येतो ) अमाव, निषेध;-अनक, अकम, अधर्म, 
अनादर, अनर्थ, अनपत्य, अदू--आश्चधदरीक;-अद्भुत. अधस्‌--खालीं, खालच्या मार्गी;-अधःपात; 
अधोमुख इ. अंतर्‌-आंत, मध्ये;-अंतद्वार, अंतपुर, अंतःकरण इ. अमा--जवळ, बरोबर, संन्निध;-अमावांस्या, 
आणत्य इ. अळमः--शोमा ( हें क धातूत्पन्न शन्दांपूवी लागतें )-अलंकार, अलंकरण इ, आविर्‌ स्‌-उघड, हस्य; 
आविूत, आविर्माव, आविष्करण इ. आझ--ल्त्रकर, वेगानें,-आझुग ( वायु, बाण ); आझुब्रीहि ( लवकर पिकणारें. 
सात-इळव भात). इति--असें ह्या प्रकारें, दोवट;-इत्यर्थ, इतिहास (इति-इ-आस असें असें झाले) इतिवृत्त,इत्यादि इ. 
इत्थम्‌..ह्या प्रमार्णे;-इत्यंभरूत, इषत्‌--किंचित्‌, थोडे,-दषदौर, उच्चैः-उंच, मोठ्याने;-उच्चेश्रवा, उचेधौष. इ. 
उरि, उरी, ऊरी-विस्तार, अंगीकार-उरीङत ( स्वीकारलेला ). कु, का--वाईट, दुष्ट, इल्के, थेडे-कुकर्म, कुवासना, 
कुयुरुष, कु ( का ) पथ इ. चिरम्‌ ( र )-दीेकालपयैत-- चिरकाल, चिरंजीवि इ. दिवा--दिवसास-दिवाकर, 
दिवामीत इ, चिक्‌--निंदाव्येजक-धिकार, धिक्कृत इ, नाना--निर्रनराळे, बहुत;-नानारूप, नानाविध, न-- 
निषेधदर्शक;-नक्षत्र, नास्तिक इ, पश्चात्‌--नेतर, मागें;-पश्चात्ताप, पश्चाद्द्वार इ, छनः--फिरून-पुनभैव,. 
पुनर्विवाह, प्ररस--पुढे, पूर्वी;-पुरस्कर्ता, पुरोगामी, पुरश्चरण इ. एरा--मागें, पूर्वी-पुरावृत्त, पुरातन इ. पृथक्‌ 
वेगळे, दूरदूर, बहुत;-एरथक्करण, थाखिष, एथग्जन इ. प्राकू-पूर्वी, पूर्व:-प्राक्रम, प्राक्तन इ. प्रातर--सकाळी;- 
मातःकाल, प्रातःसंध्या. प्रादुर--उघंड, इदर;-प्रादुर्माव, प्रादु्ुद्धि. बहिर्‌ ( स्‌ ) बाहेर, बाहेरल्या बाजुस-चहिद्ार॑, 
बहिष्कार इ. राम्‌-सुख, भाग्योदय; -शकर, राभु, शपाक इ. स--सह, युक्त, प्रमाणे--सजीव, सफल, सजाति. 

ˆ सह--युक्त, बरोबर;-सहज, सहवास, सहगमन इ. सायं-संध्याकाळीं-सायंकाल, सायंसंष्या इ. स्वयम्‌--स्वतां; 

जापण; स्यू, स्वयंवर, स्वर्यपाक इ. स्वर्‌--आकाश, परलोक;-स्वणंदी, स्ववेच्या इ. : 

. कै आणि भू या धातूंचे पाठीमागे असेच कांडी शब्दविदेषेंकरून नामें व विशेषणे बहुधा ईकारांत अव्ययात्मक 


CC-0. Jahgamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२३ . प्रस्तावमा 


होऊन येतात. उदा० समीकरण, वर्गीकरण, स्वीकार, स्पर्शकरण, पुत्रीकृत, दूरीकरण, मस्मीभृत, कारणीभूत, 
बाष्पीभवन इ. र 

र पुढें दिखे श्वे उपसर्गामुळेचं साधलेले आहेत पण ते मराठी आहेत. अ--न;-अजाणता, असमंजस, अपुरे, 
अनोळखी ( अन्‌-ओळखी ), अड, आड--लहान, थोडे;असाधारण, अपुरें-आडगांव, आडवाट्या, अडगही. 
अद्‌--अर्थे ( ते. अर्धपासून ) अदमण, अदरेर ( अच्छेर ), अदमुरें ( अर्धे मुरलेले दही ). अव--हींन, कमी;- 
अवजड, अवकळ, अवघड, अवताण. दु-दूषित, दुष्ट, वाईट;-दुवेत, दुकळ, ना--अभाव, अपुरे;-नाइळाज. नि-- 
रहित, अधिक;-निकोप, निकामी, निजोरी, निधड्या, निनांवी, निर्‌-- निसु-रहित-निर्फळ,. निर्धास्त, निष्काळजी, 
पड--उुसरा, गौण;-पडजीभ, पडसाद. पडचाकर, पडताळा. पण--प्र, प्रर्ष-पणजा, पणतोड, पणतु. फट--फार, 
उघड, स्पष्ट-फटफजिती, फटलेंडो, फटकळ, . भर--पुरा, मुख्प-मरादेवसा, भररात्री, भरघांव, 2 

कृदन्ते व तश्धितेः - याशिवाय संस्कृत भाषेत धातू निरानिराळे' प्रत्यय लागून कृरन्ते व तद्धिते बनतात व मराठी - 
भाषेंत तीं तर्शींच वापरलीं जातात. त्यांचीं कांही उदाहरणें पुढे दिलीं -आहेत. प्रत्यय घाटित कृदन्ते अ --चुर्‌,- ` 
चोर, सुपू-सपे, कु-कर, घुध-बुध. अक--कृ-कारक, नी-नायक, बाध्‌ - यावक, अन--नेद-नंद्न, महू-मद्न, रमू- ` 
रमण, आन।--विद्ू-बेद्ना, स्च-र्चना, अनीय--दश्‌-दशनीय, कम्‌-कमनीय, आ--इष्‌-इच्छा, कथ-कथा. 
अस्‌-सु-सरश्‌, तम्‌-तमस्‌, वच-चम्‌. आलछु--स्णृह-स्ृहयाळ, शी-शीयाछ्‌, इ--हु-हरी, मरि, इन्‌ 
युज-यो नी, दुषू-रोषी, इुइ-द्रोही. इस्‌--सप-सर्पिस्‌, अई-अचिस्‌. इष्णु-सह-सहिष्णु, जी-जयिष्णु, उ-- ` 
मिक्षमिक्षु, इच्छ-इच्छु, उक--मिक्ष्-मिक्षुक, मू-भावुक, उर्‌--भास्‌-मासुर, भंजू-मंगुर, उस्‌--चक्ष-चक्षुस, 
यज्ञ-यज्ञुस्‌, ऊक--दश-देदश्ूक, ज'ग-जागरूक. त--कृ-कृत, मु-मृत., ता--दा-दाता, नी-नेता. तव्य--कु- 
केतेव्य, भू-भवितव्य, ति-कृ-क्ृति, भू--भूति, गम्‌-गति, त्र--नी--नेत्र, पा--पात्र. व्रिम--छृ--कृत्रिम ` न-- 
यत्‌--यत्न, स्वप्‌-स्वम, मत--दा--दोमन्‌(दावे), छद--छद्म, नम्‌-नाम, य - रम्‌-रम्य, गम्‌-गम्य, या ~विदू-विं्ा, ` 
चर्‌-चर्या, र्‌ -नम्‌-नम्र, हिंसू--हिंस्त. रु- दा-दारु, मि-मेरु, वर मास्‌- मास्वर, स्था-स्थावर, . 

. प्रत्ययघटित तद्धिते--अ-भ्गु-भागव, यदु-याइव; चक्षुः-चाक्षुष, विष्णु-नैष्णव, झचिञशौच, युनि-मान, , 

' लघु-लाघव, अक--मीमांसा-मीमांसक, न्याय-नेयायिक, आट--आल-वाचाट, वाचाल, आमह--पितामह, . 
मातामह. इ- दाशरथि) काष्णि, इक--वारषिक, मासिक, लौकिक. इत--पुष्यित, फलितं, दुःखित, इन--घनी, 
अर्थी, पक्षी इन--#लिन, मलिन, इम--अग्रिम, अंतिम, इमा--गरिमा, लघिमा, महिमा, इय यज्ञिय, राष्ट्रीय 
इळ--दुँडिल, पंकिल, ईन--कुडीन, शालीन, नवीन, ईमस--मलीमस, ईय--त्वदीय, मदीय, उळ--मातुल, एय-- | 
कौंतेय, पैनतेय, क--पुत्रक, बालक, कट--निकट, उत्कट, प्रकट, कह्र- द्वीप. :चित्‌--कचित्‌, किंचित्‌; 
कदाचित्‌, ठ--करमठ, जरठ, तन -सनातन, चिरेतन, तस्‌--स्त्ररतः, वतः, कालतः, त्य--अत्रत्य, तत्रत्य, _ ता-- ` 
गुरुता, कविता, समता, त्व--गुसुत्व, ब्राह्मणत्वः घेय--नामघेय, भागधेय, स--मध्यम, अधम.-सय--काष्ठमय, 
मांसमय. मंत्‌्--श्रीमत्‌, गुरुत्मत्‌, धीमत्‌. मिन्‌--स्वामी, वाग्मी, य--जाड्य,वाणिज्य, सांथ्य, शांडिल्य, वायव्य, र-- . 
मधुर, मुखर; पांण्डुर, ळ--वत्सल, पांसुल. छ--भद्वाङ, कपाळ, दयाळ व-- केशव, राजीव. वत--वान-धनवान्‌ 
विद्यावान, वळ--कृषीवळ, शिंखावल, विन्‌--मायावी, तेजस्वी, व्य--पितृव्य, म्रातृन्य, शः क्रमशः, कणशः, 

` सामासिक शब्द सिद्धीः-खारीं दिलेले शब्द आरंभी किंवा शेवटी येऊन कांहीं सामासिक शब्द मराठींत _ 
होतात. त्यांची उदाहरणे पुढें दि आहेत. » ल्य 

.... अंकित -युक्त,विशिष्ट, चिन्हित-मुद्रांकित, स्नेहांकित, नामांकित इ. अतीत--पलीकडे गेळेडा-मयीदातीत, 
मायातीत, गुणातीत, इ, अधीन--ताब्यांत गेलेलो, दास-यराधीन, व्यसनाधीन, विषयार्थीन, इ अध्यक्ष--सुत्रधार, . . 
्यवृस्थापक-वादाष्यक्ष, शालाध्यक्ष, फोशाध्यक्ष, इ. अनुरूप -योग्य, पाहिजे तसा-गुणानुरूप, योग्यतानुरूप, भर्जी- - . 
नुरूप, इ. अपह--नाशक, दूर करणारा-शोकापह, दुःखापह, सुखापह, इ. अनुसार प्रमाणे, धरून-कर्मानुसार, . : 
वेळेनुसार, वेळेनसार इ. अंतर--अन्य, दुसरा -माषांतर, वनांतर, रूपांतर, देशांतर, इ. अन्वित -युक्त असलला-. , , 


गुणान्वित, पुन्ञाच्वित, इ. अर्थी--( अथि.) इच्छा घरणारा, मागणारा-निद्यार्थी, पुत्राय, अन्ना इ. अहे-रयोग्य .. 


* (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्हतींवेतता २४: 


लायक): झोमणारें-पूजाई, गुणाह, दोषाई, अवरोध--प्रतिबंध,: अडचण-प्राणावरोध, मानावरोध,- मलावरोध, इं.. 
-आकीर्ण--व्या्त, मरलेले-जलाकीण, मेघाकीण, जनाकीण इ. आङुल--व्यात, पीडित-चिंताकुल, शोकाकुल इ, 
आक्रांत--आच्छादिंत, व्यात-चिंताक्रांत, शोकाक्रांत, पादाक्रांत इ, आचार--विधि, घर्म-कुलाचार, पापाचार, 
शिष्टाचार इ. आढ्य--परिपूर्ण, समर्थ,निपुण, पराक्रमी-गुणाढ्य, वलाव्य इ, आदुर--श्ुग्म,व्याप्त, उतावळा;-चिताहुर,. 
मयातुर, विद्यातर इ. आपन्न--विरिष्ट, युक्त, पीडित-दुःखापन्न, दोषापन्न, विद्यापन्न इ. आरूढ--चढलेला- 
पदारूढ, अधिकारारूढ इ.. आते--पीडित, भरलेला-क्षुधात, शोकात इ. आवह-- प्राप्त करून देणारे-हितावह, 
सुखावह, दुःखावह इ.. आविष्ट--व्याप्त, भरलेला-कऋोधावि्ट, शोकाविष्ट इ, आशय--सांठा, संग्रह, पात्र, स्थान- 
पुण्याय, पापादाय, महाशय इ. आरोप--लावणें, चिकटतिणें, लागू करणें-रोषारोप, गुणारोप इ. आस्पद्‌-स्थान, 
आगर-शोकास्पद, संशयास्पद, लनासपद्‌ इ. उन्सुख--कडे तोंड केलेला, तत्पर, तयार-मरणोन्सुख, दुःखोन्सुख, 
उत्तर--मोठा, भेष्ठ-लोकोत्तर, कर--करणारा,-दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, करी--स्वामी, धनी-भाडेकरी, कामकरी, 
ओझिकरी. कामुक--इच्छा करणारा,-मोक्षकामुक, विद्याकामुक,: कार--करणारा, बनवणारा-चमेकार, ग्रंथकार, 
सुवर्णकार, गम्य--जाण्यास योग्य, प्रात होणारा, वस्प्-विचारगम्य, मनोगम्य. गोंचर--गम्य, कळणारा,-इग्गोचर, 
इंद्रियगोचर, - अ्रस्त--पीडलेला, व्यापलेछ-चिताग्रस्त, भयग्रस्त, वादग्रस्त, घ्र--नाराक-शचु्न, कुतन्न, चर--फिरणारे,- 
चालणारे-जल्चर; खेचर, भूचर, चिंतक--विचार करणारा-लामचितक, हितचिंतक, च्युत--पडलेला,' खालीं 
आलेला-धर्मच्युत, स्वगच्युत. ज--जन्मरेला, उत्पन्न झाखेला-स्वेदज, अंडज, पूर्वज. जात--उत्पन्न झालेला, जन्म- 
छेला-धनजात, क्रोधजात, जात--समुदाय-त्रस्तुजात, जावी--राहणारा, उपजीवन करणारा-मांसजीवी, चिरेजीव, 
दर्शी--पाहणारा-गुणदश्ी, दूरदर्शी. धर, धारक--घेणारा, जवळ असणारा-चक्रधर,- गदाधर, नाशक--नाईसिं 
करणारा-क्रफनाशक, पापनाशक,. निष्ठ--तत्पर, निमस-कर्मनिड्ठ,: स्वार्थीनिछ, पर, परायण--रत, निम, लब्ध- 
ज्ञानपर, भक्तिपर; इश्वरपरायण; भक्तिपरायण, बाह्य--सोडून, उलट,: विरुद्ध, वाहेर-धर्मबाह्य,, रीतिवाह् 
बुद्धि--मन, आवड-दुर्वुद्धि, निषयवुद्धि. भ्रंश--पतन,: दूपण-्ुद्धिग्रंश, मतिश्रंश, अूत--झालेला, स्थितीला गेलेंला- 
विषयभूत, मस्मीभूत, सारभूत, प्रमाणभूत, मय--भरलेला, व्याप्त-सुवर्णमय-मयी ( स्री.) पाषाणमय,.वाझाय, माडा- 
केवळ,. सरासरी, .पयत-क्षणमात्र, अणुमात्र (मराठी-पळमात्र, तिळमात्र). रूप--प्रातिमा, खरूपाचें, मूरतिंमंत-तीर्थरूप . 
तेजोरूप, रुद्ररूप, श--क्रमाने, एकेक्र-अक्षरशः,.दाग्दशः, क्रमशः, शाळी--मांडेत, युक्त-गुणशाली,. भाग्यशाली, वैभव=' 
झाली, शीळ-क़ल असलेला, ओढा असळेल-सहनशील, दानशील, धर्मशील, मक्तिशीलं, झ॒न्य-रहित, वचून, अभाव- 
ज्ञानशून्य, अक्कलञ्ून्य, तर्षन्य, शूर--उदार, धाडसी, सढळ,-दानझ्ूर, कर्मञर, आरंमझ्चर, साध्य--होण्यास 
योग्य, हाती लागणारे, कष्टसाध्य, द्रव्यसाध्य, स्थ-राइणारा, असणारा,-मार्गस्थ, देशस्थ, कोकणस्थ, हत--ठार केलेल. 
मारलेला, तडाका दिलेला-दैवहत. हर, हती, हारक, हारी;--नेगारा, नाहींसे करणारा,-पापहर, विध्नहर. . मनोहर, 
पापहतां, विषहारक, मनोहारी, हीन--अभाव, नसर्णे-द्रव्यर्हान, वुद्धिह्टीन, श्रद्धाहीन:; ज्ञ--जाणणारा, पाहणारा- 
मनोजञ,. सूज, अज्ञ, दैवज्ञ, दार--स्वामित्व, अंगा असर्णे-छानदार, अणीदार, खुबीदार, पट्टी--आवेश, जोर, निंदा,. 
दोष-धूळपट्टी, हजामपट्टी, खरडपट्टी, वार--क्रमाने, एकेक, निरानिराळ्या-ग।ववार, ताळकेवार, अंसामीवार, संर 
थोडें, कांहीसे--पिंवळसर, काळसर, आयोपसर, दीःर,. सीर--अनुत्तरून,बरोबर-वक्तशीर,. कायदेशीर अनुभवशीर; 
मराठी कृदन्ते अथवा साधुसाधितें ;--आतांपर्यंत मराठीत जे संस्कृतमधून तत्सम शद्द आरे 'आहेत 
त्यापैकीं प्रत्ययघटित व इतर साधित शब्द दिले आहेत, याखेरीज तद्भ्र अथवा देव्य असेहि साधित शब्द अनेक 


बनत असतात, त्यांची उदाहरणें कांहीं पुढें दिळीं आहेत. 

अ-मेळ, फेर, खोट, फूट, तूट, लूट, उतार, बिघाड, मोड, तोड, भरड (पीठ ), मोड ( विळी ), गाळ, 
आ--घसरा, पुकारा, झगडा, ठेवा, भरडा, ठेंचा, चावा, हिसका, झरा, ओढा, लाडा, नाचा, सुका, धुवा, चर" 
"तोटा, मेळा, रगाडा, पसारा, उकाडा, आई---खोदाई,. चराई, चढाई, बढाई उतराई.: आऊ--टाकाऊ, लढाऊ," 
दिखाऊ:- आटे--क्रलकलाट, गडगडाट, सुळसुळाट, आड--भ्याड, खादाड, आडा-डी-नासाडा-डी': चुराडा, ` 
आडी-डू--खिलाडी, खेळांडू. आंडी--झुकांडी, चिळकाडी, आणा--फुटाणा, घाटाणा,'आपणू--जिवाणूं, उठाणू,' 
आफे“-मिछाफे, आर-_चुकार, छटार, आरा--बंधारा, फुगारा, आरी=-पुजारी; ओतारी,, रंगारी? -ओकारी; : 


$, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ठप ` स्तवर्ना 


आवं--चढाव, रिघाव, पाडाव, शिडक्राव, जमाव, जडाव, वटाव, सराव, आवट-- बनावट, आवा--क्राढावा, 
वाढावा, देखावा, मेळावा, पुरावा, तगावा. आळ--ओढाळ, -म:डाळ, खाजाळ, आळा--चोखाळा. आळी-- ः 
डरकाळी, आळू--लाजाळू, झोपाळू, सोताळू. आळें--ओगराळें, त्तराळं, आं--खदखदां, गदग रां गडबडां. $¬ 
बुडी, उडी, बोली, थुंकी खर्ची, थापी, खुरी; राखी, चुगी, मोडी, लेखी, उघाडी, उतारी,  ईक--सर्चीक, त्राशीक, 
सोशीक, सडीक, पढीक, तिडीक, ईत--लखलखीत, चकचकीत; विसकळीत, पडीत, बुडीत; भरीत; वाळीत, 
ईर--पफुगीर, फुटीर, ईछ--सडील, रंगील, ओढील, आंबील, ईंव--सोळींव, कोरीव, घोटीव, जाणीव, ईस-- 
कासावीस; ऊ--मारू, लागू, चाळू, खाऊ, पोटभरू, गळेकापू, ऊत--समजूत. ऊंस, करूं, बोळे, रइ, गळूं, 
उंबाळूं, ऊन--करून, देऊन, घेऊन, वसून, शिकून, खाऊन, फिरून, रगडून, म्हणून, वाचून, करून, हातरू 
पांघरूण, पँ-हसें, रडे, कुडबुडे, डोळेढाें, बळे, (अद )पुरे, ( जेण )कढें; ( पळी )वाढ, ( हात )खुरपे, 
. प्रा--बोचेरा,-दांतेरा. एक --चढेल, रंगेल, अडेल, ओआका--अटोका. ओती।--ठरोती. ओसा--आडोसा, पडोसा, 
ओदी--कसोशी, पडोशी, ओळा--चाखोळा. अंता--वदंता. अंती--अदेती, क--मेंचक, तुटक, ढाळक, रेचक, 
अटक, तडक, कड--क्ळकट, कुजकट, कटी--वळकटी, बळकटी, कत--मिळकत. कर--विणकर, र रूचकर, 
खेळकर, कळ--मोडकळ, पडकळ. का--मारका, बोलका, फुटका, मोडका, सुटका, फाळका- कार-“रकार, होकार, 
नकार, की--डुलकी; उनाडकी. कूर--फटकूर, खोर--मांडखोर, चिडखोर, गत --फप्तगत,. धडगत. ग मांडगा 
कोडगा, माडगा 'घंस्त--ओढघस्त, चोक--लत्रचीक, ठ--वामट, भिजट, कुजट, टा-7कपटा,. चोरटा, ठा-- 
पुरवठा. ड--घसरड, निसरड, डा - घसरडा, निसरडा, उकिरडा, वांकडा. ड़ी--फुगडी, ण--तारण, पोषण, दळण 
नेसण, झाडण, वाढणे, लवण, कोंदण. णा--स्मणा, पाळणा, मरणा, उगाणा, देखणा, पोसणा. णाईत--दुखणाइत,. 
रुग्णाईंत, णाऊ-शिकणाऊ, णार--खाणार, देणार, णारा--छिहिणारा, करणारा, णावळ--देणावळ, घुणावळ, 
खाणावळ. णी -- करणी, पाहणी, पेरणी, देणी, रोखणी, चाळणी, न्हाणी, णूक--गांजणूक, करमणूक, णे--बोलें, 
करणें, कोरणें, चोखणे, उल्थणें, बोलावणे, त--जात, घेत, उगवत, मावळत, चुकतमाकत; विराजी र का 
घेता, बोलता, कर्ता, निसटता; ओझरता. तां--जारती, येतां;उठतां, बततां, तांनां--करतांना, देतांना, द 
फिरती, खणती, गळती, पावती, ते--दुभतें, भरते. त्रा--मित्रा, नै--उल्थनॅ, प--कांडप, रांधप, पी--दुळपी; 
वाढपी. पट्टी--खरडपट्टी, तासडपट्टी, एटा--पळपुटा. पै--जोडंपे. मड-- जळमट. बू-- खाबू, याज यागी सा 
(बाघ) मार्‍्या, उम्याउभ्या. र--ठोकर, फुंकर, रड--हगरड, युतरड. रा--चावस; नाच; लावताना ळा ना 
दिलेला, पिकलेला, राहिलेला, छा- खोकला, खवला. ठे--वाटले, गांठळे. ल्या--जागल्या, उठल्या, बसल्या, चट 
देवघेव, वटं--घुवट. वटा--भागवरा} भोगवटा; वदी--पुगवटी, वड--लागवड, अ दातवण, बय्या 
गवय्या, बजवय्या, वळ--शुतवळ, वत--सुखवत, इुगवत, वळी--पत्रावळी, आ वा--यावा, चावा, 
बोळवा, रुसवा, ठेवा, वा--करावा, द्यावा, ध्यावा, पाहाऱहा दारहा झी ही डाक यी दडस, 
सर--भाटपसर, आवळसरं. सा--वळता. सरा--निजसुरा. स्त--नेमस्त, निद्रिस्त, ळ--मांवळ, र क 

~ निवळ मराठी तद्धितः--अ--दूण-दुणण, थोबाड-योबाडणे, : फूल-फुलणे, हळ गुळ , सुरकुतणे, 
रळाठणें.. अट--पिसाटणें, चिकटणें. अड--चिरमडर्णे, अव--पान्हव 1; क अळ : ज 
चिकटा, दुजोरा, अग्ना, सावकार, दांता, बाळा, करमरा+ मुगा, तान्हा; खुळा, पेशवे वि य, 
चुळा, पानगा, चिमटा, दुंबा, ऑ--मधां, मागां, उद्या. आई--शीतळाई, विटाई, पेशवाई, मोगला उ आ 

त. जिराईत, फ्लुलायतः आऊ--कजीऊ, घराऊ, कुणबाऊ, 'आट--खालाट, वडाङ पचार, चोदा, 
gp हाकाटा आंटा--खरांदाः .सरांदा; -फरांचा, आंडी--वेडांटी; गोलांटी. 'ओढी--तुराठी, आड-- 
hee एङ, गुंता पाड रेताड, पाठाङ, दांताड, : तरकाड. आडा- इुताडी,- गुंताडा, पवाडा, आडा--“आईड्या- 
उंचाड, थोराड, शुंताच आडी Ue डी डी, आडे--धुराड खुराडे छोयाडे. आण--उबटाण, पिक- 
वादी ड्या नागाव जथ कलि कोळ सपान आणी--दुधाणी ' आणे--बियाणे, आर--कुंमार, सोनार, 
जण. मोगेलाण, आण f; . Nasu SUE 
MMR सती 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


प्रस्तावना , २६ 


डुंखावणें, वेडावणें, डोकावणे, आवा--कुणबावा.;आविष्ट--कोपावि्ट, लोमाविष्ट, आस--मगास, मकाल, आसे-- 
` सुंडासें. आळ--चिकाळ, दुधाळ, बंबाळ, आळा--जिन्हाळा लव्हाळा, डोंबाळा, आळी--कागाळी, आरोळी, 
आछू--दयाळू, मायाळू, कृपाळू, कष्टाळू, निद्राकू, आळें--खणाळें, खुटाळें, दिवाळे, विराळें. ई--मापी, सुती, 
होशी, माघी, पुशी, ईक--सोयरीक, मोकळीक, आगळीक, ईट--रागीट, इण--बाळंतीण, सवाशीण, सासुरवाशीण 
ईल--दोंदील, अंडील, वरकशील, शेवरील, ईळ--गोडीळ, तपीळ, इष्ट--चविष्ट, नादिष्ट, नेमिष्ट, पापिषट, छांदिष्ट, 
उकळी--धनुकली, अंडुक्रली; चांदुकली, उडा--खरजुडा. उरडा--भड्रडा, नखुरडा. उरी--देसुरी, उळा-छी-छँ- 
चारुळा-ळी-ळे, सोंळुला-ली रें, उ--दांडू, मोंकू, बंबू, लंबू. ऊक--काटूक, किडूक, चित्रूक, हाडूक, भेतूक, 
ऊण-- एकूण, ऊत--धडूत, बहूत, ऊन--इकडून, पासून, येशून, तेथून, आंतून, ऊरा-ऊरगा-डा--भट्ूरा, मटू- 
रगा, भटूरडा, ऊळ--कणगूल, परड्ल, पडगूल, करंडूल, ऊस--आंबूस, तांबूस, टिपूस, वापूस. . ऊळ---पांगूळ, 
पिठूळ, वातूळ, ऊ--रिपूं, रेडकूं, मांजरूं, बकरू, शेरडू, करडू, ए--कडे, वाटे, ऐ-<बाळेत, मेगे.: एज--भक्रेजणे, 
रागेजणें, एटा--कोशेटा, एण--भातेण. एता--ओलेता. ऐर-एरे-जुनर, जुनेरें, फणेरें, एरा--पातेरा, घाणेरा, 
एछ--तिळेल, मोगरेळ, खोबरेल, उंडेल, एछा--उंचेला काळेला, कोडगेला, जाडगेला. एली-खांदेली, भागेली, * 
दंडेली, ओका--चिंचोका, ओटी--चिंधोटी, धांदोटी, रेघोटी फासोटी. ओडा--लांबोडा, हातोडा, ओती-- 
घडोती, घडूत, धडोत. ओत्रा--एकोत्रा, दुहोत्रा, दिढोत्रा, ओपा--शिळोपा, एकोपा, सुखोपा, हातोपा, ओबा-- - 
घरोबा, गणोबा, मोरोबा, आजोबा. ओर--टपोर, पिठोरा, पिठोरी, ओशी--अंबोशी, ओसा--हातोसा, आडोसा, 

„ ओळ--आजोळ, पंजोळ, ओळा--आठोळा, सातोळा, ओळी--फांतोळी, मासोळी, चिरटोळी, ओळे--पिंडोळें, ' 
मिंडोळें, मेंडोळें, अंड--मावंड, नातवंड, नातोंड, नाएुंड, अंडी--पोतंडी, मुसंडी, अंत--वाळंत, जिवंत, क-- 
भडक, थडक, कट--धुरकट, भुसकट, तेलकट, मेणकट, कड--वरकड, कड़ी--छकडी, कन--झटकन, फटकन, 
चटकन; पटकन, ऋर--खोडकर, खेळकर; साळकर, कामकर, करी--देणेकरी, घेणेकरी,॥रीणकरी, कामकरी, गांव- 
करी, करू-यात्रेकरूं होतकरू, कळी--धनुकली, कळ--पचकळ, फटकळ, का--थेंबका, चुळका, मणका, पुंजका 
खुळका, कार--पुढाकार, नकार, डकार, हुकार, कारा--हुकारा, होकारा, की--खोतकी, गांवकी, शेतकी. कुची-- 
अणकुःची, ङुछा-चिमकुला, सोनकुडा, कुली--फुसकुठी, अंडकुढी, चांदकुली. कुळा, कोळा--काटकुळा, काट 
क्रोळा. कूट हिरकूट, कूळ--घरकूळ, मडकूल, कूर--ढोणकूर, कें-- बिंडके, पुडके, नाळके, ओंडके, होडके, 

को--धनको, रिणो," कोळ--काठकोळ, किरकोळ, कक्‍्या--पाणक्या, खा--नवखा, वुडखा. खुरा, खोरा-- 

डावखुरा, डावखोरा. खोर-कागाळीखोर, भांडखोर, चाहाडखोर, गंट-खोल्गट, चारगट, गत--कलागत, 
क्रामगत, 'दिवसगत, ओशाळगत, गळ--वेडगळ, गा--सोटगा, जुडगा, वाडगा, खळगा, मुलगा, गिरी--रिपांयगिरी, 
बैद्यगिरी, डचेगिरी, गी--पोटगी. गूत, द--नाळगूत, गॅ--झारगें, वाडगे, 'भेळा--रोडगेला, दांडगेला, वेडगेडा, 
जाडगेछ, चट--गुळचट, मेणचट, पाणचट, चा--एकदांचा, केव्हांच, आजचा, काळचा, आतांचा, चार--पाइण- 
चार, मेहुणचार, -चें-लोणचें, जा--दुजा, तिजा, जी--रामजी, विठोजी, रघोजी, मालोजी, ट--अरबट, रेंवट; 
मातर, आंबट, खारट, तिखट, ढळ--वावटळ, टा--रोपटा, बाहुटा, चोरटा, पोरटा, गोरटा, टी--आगटी, शेकटी, 
शेपटी, सुगरी, थापरी, ठण--गोठण, पायठण, गांवठण.. ठा--गावठा, उंबरठा, गारठा, ढी--गांवठी, ड--रातड, 
जख्खड, डा--जरडा, गधडा, बापुडा,विंचडा, डी--पोतडी, चिंधडी, डफडी, पानडी, वावडी, डे--अंगडें, कुंचडें, 
सुपडें, रुपडे, ढळ--गांतढळ, ढा, ढे गांवढा, गांवढे. ण--हुंगण, कुंपण, गोफण, पोखरण, णा--( गुणितार्थी ) 
दुणा, णी--चांदणी, नथणी, दुधाणी, णें-चांदणें, ता--गोणता, कोणता, जोगता, भलता, ते--रायतें, ओलेतें, 
थळ--पाणथळ, नवथळ, था--चवथा, दूर-- एकंदर, दा--पाचुंदा. दां-एकदां, पांचदां, अनेकदां, पुष्कळदां, 

'दाड-भगदाड, दार--नोकरदार; छानदार, खुबीदार, अंमदार, प--कोळपणें, झोडपणें, पड--सालपट, लोळपट, 

“पण, पणा--मनुष्यपण, देवपणा, थारपण, लहानपण, पट्टी-धुळपट्टी, हजामपट्टी, तासडपट्टी, झोडपट्टी, पै-< जावे, 

आट कांठप्रा, खुँटाग्रा, पा--हातपा, टोणपा, वेडपा, वजपा, फट-ड--फानफट-ड, गालळफट--ड, बा-7फोठिंबा, 


प्राठिंचा, ट--वसमटणें, चुरमटणे, मंत--श्रीमत, वुद्धिमंत, या--टकच्या) ओनाम्या, मरकऱ्या, पिरपिऱ्या, साङ ` 


क प 


माहेर, रा--शिवरा, खारा, दांतरा, डावर, रांध-<अरेंगव, तिरशिंगराव, छेजाररावं, री-रपेरी, सोनेरी, कणेरी, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


2७ अस्तादन्स 


पायरी, पोटरी, रूं--मेंढरूं, सिंगल, म्हसतरू, रांडरू, लेकरू, रूड--मितरूड, म्हसरूड. रें--टोपरें; डफरें, डबर, 
छ--तांवूल, डॉचल, लग--नातला, जिवलग, डांकलग, लट--अंगलट, ला--मागला, पुढला, आंतळा, चाहेरल्मः, 
मधला, छी--टिकली, डावली, ताटली, दिवळी; दिंपडी, छँ--झबलें, तांबळें, पिठले, छंड--अधलेंड, मधलंड, घर्मः 
लंड, ब--सटणें, सठवणें, वट--मसणवट, धुळवट, मळवट, वटा---मुरववटा, दुखवटा, उंचवटा. वटी--राजवटी 
हातवटी. बैट--वाळवंट, सुरवंट, वेटा--वरवंटा, वठा--अंगवठा, दाखठा. बडा--म्हारवडा, रांडवडा, आठत्रडा, 
वंड'--नातवंड, पणतवंड, भावंड, वण--दांतवण, हगवण. वणीं--गुळंवणी, चिंचवणी, उन्हवणी, हातवणी, बेत-म 
भगवंत, गरजवंत, धनवंत, बळवंत. वर--आजवर, कळवर, जोवर, येथवर, तेथवर, वरा--फुल्वरा किंवा फुलोरा, 
वंला--कानवला, गव्हला. वळी, उळी--मावली किंवा माउली. वळ--दितवळ, उड़ावळ, गयावळ, प्रयागवळू, 
घळा--अंगवळा, तोंडवळा, एकवळा. वा--गारवा, ओलावा, थंडावा, गोडवा. वाईक--नातेवाईक, तऱ्हेवाईक 
मासलेवाईक, वाणा--गोजिरवाणा, लेंजिखाणा, वाईटवाणा, वान--गाडीवान, बागवान. वार--बेतवार, एकवार, 
दोन वार, वाळा--गाडीवाला, कंठीवाला, भाजीवाला, वी--ठाणवी, थोरवी. वीप्त--वाढवीस, वे--जोडवें. शा-- 
बहुशा, अनेकशां, प्रार--अनुभवशीर, कायदेशीर, वक्तशीर, शां, शी, शा, दा--आतांशी, विटाळशी, गमारशी 
स--डोळस, रूपस, गोंडस, हाडस. सट--भोळसट. सर--मऊसर, गोडसर, आंबटसर, जाडसर. सरा--दुसरा, 
तिसरा, सा--घडसा, भलतासा, इवलासा, कवडसा. सं--बाळतें, बॉडसें. हेरा--इुदेरी, तिहेरी, चन्हेरी,: पांचफेरा 
ळ--गांठळ,"हातळ, प्रेमळ, दयाळ, कृपाळ, ळा--कपळा, माथाळा, अंधळा, पांगळा, ळी--मासळी, फासळी, 
` .छांठळी, गुठळी. ढु 

सामासिक झाब्द्‌--याखेरीज मराठीत दोन शब्द एकत्र येऊन त्यांचा समास झाला असतां केव्हां केव्हां 
त्यांचा अर्थे मूळ शब्दांपेक्षा व्यापक अगर भिन्न होतो. संस्कृत भाषेतील अनेक सामासिक न्द मराठीत जसेच्या 
तसेच घेतले जातात व कांहीं समास मराठीमध्ये स्वतंत्रपणें होतात, यासंवर्धा माहिती कोणत्याहि व्याकरणांतील समास 
प्रकरणामध्ये आढळेळ, तथापि त्यांच्या दिग्दर्शीनाएरतीं कांहीं उदाहरणें पुढें विवेचन गाळून दिली आहेत... ` 

अब्यवी भाव--यथाशाक्ति, प्रतिक्षण, दरादवस, प्रत्यक्ष, समक्ष, बिनधोक, हरघडी, :जागोजाग, दारोदार, 
घरानघर इ. 
र याळ कपाळकरंटा, पांचपट, देशगत, काकबलि, गायरान, गमंगळित जन्मखोड, धर्मेवेड, 
आंबराई, तोंडसुख, घरकल्ह, तोंडीलावणें, ग्रंथकार, ग्॒हस्थ, ' पांथस्थ, घातुक, रचक्त, बोटचेपे, पळीवाढें, . मळेकरी, 
गळेकापू, अजाण, अपुरा, अवगुण. 

कर्मधारय--काळमांजर, शेंडेनक्षत्र, दालचिनी, उपजतवेडा, गडीमाणूत, निराशा, पंचवटी, पंचारती 
:त्रिदळ, पांचशेरी, र 

मध्यसपदळोपी--साखरभात, कांदेपोहे, साखरलटिंबू, घोडनवरी, घागरगड, उबरवार. 

देदद--बहीणभाऊ, सुखदुःखे, दद्दीमात, दोतळेखणी, दारूगोळा, काजळकुकू, 'रांडमुंड,' शेतमळा, : इड़ा- 
पिडा, चट्टीपट्टी, घोडाबिडा, भळतासळता, छंगासुगा, पोरसोर व 

बहुमीहि--कृतकृत्य, दशमुख, निधन, शूल्पाणी, मानधन, काळतोड्या, वीरपुरुष, अश्यमोली,- पायाथुड, 
` चंद्रमुखी, शिवशब्द, यशोधन, गायमुख्या, अनाथ, दुता निघारी, उपदेश, सजोड, सढळ, केशाकेशी, 'लडालडी 
- निर्लेप, विरूप 
विशेष समास--खेपेगणिक, भारंभार, अपरंपार, हाताहात, रातोरात, दिवसाढवळ्या, डोळढापे, गळपईा; 
` शळेलङ, गळेकापू; डोकेफोड, साळवाडा, चोळखण, बाळदाणी, मिरपूड, सोनचांफा वरोपचार, मनकामना, 
कोंडमारा, सोडमुंज, सांडपाणी, आपसुख, पोटदुखी, भावजय, मरतमढ, आंबटढाण, कइजइर, काळाढ़ोण; 
लालभडक, सडेतोड 
. अभ्यस्तशब्द्‌--यांचे पूणाम्यस्त, अंशाभ्यस्त व अनुकरणवाचक असे तान मकार असूत त्यांचा उदाहरणें 
7 . पुढें दिश आहेत. पूर्णाभ्यस्त--घरघर, गांवगांव, हालहाल, काळेकाळे; गोरेगोरे, गोडगोड, थोडाथोडा, वेगवेगळी 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अस्तावना | २८ 


नेऊंनेऊं, कलंकरू, गेलागेला, जाजा, हसतईसत, उडतउडत .चोलतांबोलतां' रइनरडून, मारामार,- धांवाधांव, हळूहळू, 
वरवर, पुन्हापुन्हा, छीछो, गोडचगोड, लालचलाल, उगीचच्याउगीच, पुढचेपुढें, मागचेमागें, अंशाभ्यस्त--लाडी- 
गोडी, आगतस्वागत, उलटसुलट, असातसा, समजणेंउमजणें, बोलणेंचाल्णे, कधीमधी, शेजारीपाजारी, दाणाइुणा, 
जाडजूड, अर्घोमुर्घी, जळफळणें, धुसमुसणें, दगडबिगड, आंबटाचिंचट, गेलाबिला, ।पिळूनबिळून, छुगासुंगा, चट्टामद्टा, 
टकमक, करणेंसवरणें, पुसतपास, केरकचरा, अचुकरणवाचक--किरकिर, खटपट, छटपट, हळहळ, कलकलाट, 
'चकचकाट, गरगरीत, चमचमीत, गडगडणें, धडधडणे, कडाडणें, चकाकणें, मरारणें, घमघम, चरचर, खदखद, :. 


अनिर्बंध साधितशब्द्‌--वर उल्लेखिल्यखेरीज कांहीं अनियमित साधित शब्द आढळतात, उदांः- 


, अगडबंड, आकडंतिकडं, ओक्सायोक्सी, अननंतननं, : छटपटपंची, रक्तवंचाळ, धाळकायगोळकाय, लह्टभारती, 


ढकलपंचविशी.: 

फार्शी-अरबी प्रत्ययः--फार्शी अरबी शब्द आपल्या मराठींत बरेच आले आहेत. त्या माषांतहि प्रत्यय 
लागून कांहीं शब्द बनावेळे जातात. हे प्रत्यय आपणांस समजणं अगत्याचे आहे असें वाउख्याउरून त्यांचीं कांहीं 
उदाहरणें पुढें दिलीं आहेतः-आः--गर्मा; पन्हा । पहना । पहन्‌ > रुन्दी, आईः--फार्शीत रोशनाई हा एकच 
शब्द्‌ आई प्रत्यय लागून झालेला दिसतो, मराठींत पुढील उदाहरणें आहेत, अभिराई ( प्रभाकर १३९ ) कादीमाई 
'( राजवाडे ८।११९); गनिमाई ( खरे ६। २७९६ ); जबराई ( परशराम १३९); जल्दाई; दिरङ्गाईँ यांतील आई हा 
प्रत्यय निष्कारण आहे; दुनियाई ( राजवाडे ५।२० ) दुरुस्ताई ( जोरा ५); नरमाई ( जोरा ६); नाजुकाईँ; बारकाई, . 
सराफाई; सुस्ताइ इत्यादि. ई:--एकी; कारकुनी; खुची; दानाई; दुदी; सबुरी वगैरे, कीः--हा प्रत्यय गचिंच रूपान्तर 
असावें, गन्द्की । गन्द्गी = घाण; जामीनकी; . दम्यांनक्की ( खरे १०।५२९६ ); मुजावरकी ( राजवाडे १५।२६ ); 
खाजकी ( राजवाडे १२।१९२); दाहाजादकी। शाहझादगी (ऐरी ५१) हा प्रत्यय मराठींत चांङ्गलाच रूढ झाला आहे. 
गिरीः--[ फार्शा गर हा कतृवाचक प्रत्यय आहे; याला इं लागून गरी हा संयुक्त प्रत्यय सिद्ध होतो, खझानचीगरी, | 
गुमास्तगरी, मुत्सद्ीगिरी, बख्शीगरी व सिपाहगरी अशा कांहीं थोड्या शब्दांत पद्वीद्शेक अगर कार्यदर्शक म्हणून 
गरी या प्रत्ययाचा स्तरतन्त्र उपयोग आढळतो, गीर या धातूला ई लागून घेणें या अर्थांचा गिरी फक्त कबज्ञागिरी, 
खबर्गिरी, दस्तगिरी, व मुळूखगिरो या चार शब्दांत दिसतो ] गुमास्तेगिरो, शिपायगिरी, मुत्संद्दीगेरी, 
गीः--हा प्रत्यय मुळांत अकरान्त शाब्दासच लागतो, जसें बन्द बन्द्गी, इतर उदाहरणें अजुर्देगी असुदगी, खफगी . 
गिर्वी दगी, रवानगी, बिदागी. आत्‌--कित्येक अरबी भाववाचक नामांच्या अन्ती अत्‌ येतो, अरबींतील ईयत्‌ हा 
प्रत्यय कैफियत, खससीत्रत, जाइलीयत, माळकीयत, वाकफीयत, वाइदीयत, वगेरे ५-६ शब्दांतं आढळंतो, पुढींछ 


'शन्द त लागून. झालेले आहेत. खलीपत, नायबत, वजीरत, हेजियत, वगैरे, अल्पत्वद्दक नमिं-इचा ( बगिचा- 


याश ),:क ( जम्बूरक; बद्क-बत्‌ ) व-चा ( गालीचा ) हे प्रत्यय लागून होतात, स्थानद्शक नामें--पुढील 
प्रत्यय लागून सिद्ध होतात. ' आबादः--अहमदाबांद, हैद्राबाद, - वगैरे, खाना (फा०खाना=्ग्ह) अद्ब्खाना, | 


` अजायन्बाना, घुसल्खाना, दारूखाना वगैरे, गाह, गाः--इद्गा, कम्बर्गा=सेनामध्य, किब्छेगाहऱ्न्द्नस्थान, खाब्गा 


.=निद्राणह, जागा, दर्गा, पागा, वगेरे, दानः--अङ्गुस्तान, कलम्दान, जुज्दान, चिराग्दान, तावदान, झामेदान वगेरे. 


दाणीः--( हें दानूचेंच रूपान्तर आहे ) अत्तरदाणी, पिकदाणी, चहादाणी वगेरे, स्तानः--कबरस्तान, तुर्कस्तान, 
हिंदुस्तान, वगेरे. . र - : RP 

नामसाधित कतवाचक इन्दर पुढील प्रत्यय लागून होतात--ची--खजानची, तबल्ची, तास्ची, नगा- 
रची, नदोक्ची, मर्फाची, मशाल्ची. जी--खजानजी, दिवाणजी, मशाल्जी, मियाजी. गर--कारीगर, जादूगर, जीन- 
गर, बार्जागर, सौदागर, गार--कमानगार, कव्हईंगार, कारीगार, [किमयागार, खिद्मत्गार, गुन्हेगार, जादूगार, 
नकास्गार, मदतगार, माहितीगार, शिकल्गार, बान--पास्पान, मेहेबीन, वान--बाग्वान, दर्वांन, सावांन, 

विरोषणें व नामें सिद्ध करण्याचे इतर प्रत्यय-- ई--अमली, अस्मानी, कबजी, कलमी, जचाबी, होती, 
बगैरे, ई-- | फारशी, द्रव्यदर्शक ईनपासून ] आयनी, -चर्मी, चौती, जरी, पश्मी, बिरंजी, रंगी, सङ्गी, 
ईन--रङ्गीन, सङ्गीन, आना-”जख्माना, जनाना, तल्याना, दिवाणा, मदीना, माहाना, मेहनताना, मोताँना, 


EC Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२९ प्रस्तावना 


इना--छबीना, जख्मीना, रोजीना,. साडीना; मन्दु--अकस्मन्द्‌,  आर्जूमन्द, एहृसान्मन्द्‌, कतल्मन्द, 
दौलामन्द्‌, नियाअ्मन्द, फिकीरमन्द्‌, बहरामन्द, रजामन्द, वजा--फाडीवजा. वन्त; वन्द्‌--खदावन्त, गरज़्वन्त, 
'द्रंद्न्त, फिकीरवन्द्‌, रजावन्त, . . बार--आसामीवार, इस्मनवेशीवार, उमेद्वार, कंलमवार, केदूवार,- 
खुलासेवार, ताळेत्रार, बखतवार, बयान्वार, बाअत्वार, शिस्तवार, झाई--[ फा. शाही = राज्य] काफर-्छाही, 
शिवशाही, नोकरशाही, लोकशाही, शिन्देशाही,"बाबाशाही; झीर--अदव्शीर, आराम्शीर, कायदेशीर, दाखळेशीर, 
नफेदीर, फाकेशीर, _ मस्लतशीर, मोहीमशीर, वक्तशीर, इङ्गामशीर _इवाशीर, वरील्येकी कांही विशेषणे 
क्रियाविशेषणासारखीं उपयोगिलीं जातात. Cnr i ER iN ररे :. ”. 
घातूस इश्यु छाणून-- [ मराठीत उपान्त्य इ दां होते अगर ए होते अगरःतिचा .अं होऊन कित्येकदा 
ती गळते; व अन्त्यः शचाः विकल्पे करून स होतो, ] अञ्मास, अज्माईश, अफ्जायश, आरास, . कशीश, कोदीस, 
खाई, नवाजीस, नाळीस, निगारीरा, पर्वदी, पुर्शीस, पैमास, फर्मास, बक्शीस, चारीश, माळीस, रञ्जीस सवेश; 
'साजीश, याच तर्‍हेनें पैदास व बालाई हे दोन शब्द पैदा व बाला या दोन विदोषणांपासून सिद्ध झालेले आहेत. 
वरील नामांस निरथैक ई लागून कसोदी, बक्षिसी इत्यादि रपे प्रचारांत आलेली आहेत. धातूस--आ लागून-अन्देशा 
'धातूस--आकू लागून--खुराक, पोशाख, धातूचाच क्रिवावाचक नामासारखा उपयोग--अङ्गेज, अन्दाज, गुजर, 
गुजार, जोसताब, दर्गुजर, फरेब, शिताब, साज वगैरे, क्रियापदाचाच नामासारखा उपयोगः-आमद्न, कदेन--बस्तन 
वगरे, क्रियापदांतील अन्त्य अन्‌ कांहून उरलेल्या भूतकाळ रूपाचाचं नामासारखा उपयोगः-आमद गुजास्त, निशस्त,' 
"फरो, फिरस्तांद, बर्खास्त, पैवस्त, रक्त, शिकस्त, मूतकार रूपास--आ--अ (हू ) लागून होणाऱ्या सूतकाख्वाचक 
: अंब्ययाचाच नामासारखा उपयोग--गुमास्ता, नविइता, बस्ता, धुदा, शिंकस्ता, दोन मिन्न क्रियापदांच्या भूतकालीन- 
: रूपांच्या न्द्र समासानें--आमद्रफ्त, खरेदीफरोक्ती, सुदांनत.. एकाच क्रियापदाच्या धातूस' वे भूतकालीनरूपास 
उनें जोडून अगर त्याशिवाय-गुफ्तगो, बन्दोबस्त, - | 6 
`, ` धातुसावित कर्वृंवाचक- दाब्दं : पुढीलप्रमाणें होतात. .( अ) . धातूस--इन्दा ( अन्दा ) लागून--- 
निशिन्दा,.नविसन्दा,परिन्दा,पोशिन्दा,फामिन्दा, बाजिन्दा, शर्मिन्दा, साजिन्दा,धातूस--आ लागून--दाना, तवाना. 
:घातूख--ता हा.उपसग लागून नातवान, नादान, नादार.. भूतकाळीनरूपास--ना्‌ उपसर्ग लागून-त्ता-षूद (आ ) 
. नासास पुढील धातू लागून--अन्दाज.( = फेक )--गोरन्दाज, जाछ॑न्दाज, तिरन्दाज, 'चदेन्दाज, व त्याच घर्तावर 
-घरन्दाज़,.कारन्दाज, सरन्दाज, आवर.(= आण )-जोरावर, दिलावर, आवीज़ (> घर १--दस्तैवज, कन्द-- 
.५ = खोद )--मोहर-कन्द्‌, . कस (= ओढ )--अर्कस, तार्कस, बार्फेस, त्याच धर्तीवर गान्जेकस जोरकस. कून-- . 
(=-कर )--काकून. खाह (= इच्छ )--खातखीह, सैरखाह, दिलखा, तन्खा, दौळ्त्वाइ. खोर (खा )--कनेखोर, 
, चुगळखोर, जिद्दखोर, तक्रारखोर. गीर (= धर )--अन्दागीर, अस्मानगीर, जहांगीर, दस्तगीर, दामन्गीर, दिलगीर, 
` आणि त्याच धर्तीवर तमास्गीर, दुवागीर. छजार (= ठेव )--गई गुजार, गिरे-गुजार, गोर्गुजार, नजशुजार, माळ- 
„ गुजार; ञुक्र-गुजार, गो (= योल)--कामुगो, रास्तगो, गरण्गो, सक्तगा, तरास (= काप ) जबा-्ररास, कलम्तरास, 
सङ्ग-तरास, सुम्ब-तरास, तलब ( > माग )णज्यादा-तलच, मरामत-तलब, रजा-तङच, दान ( = ज्ञाण )—कददान. 
चार ( लेव, धारण कर )--अजूर्दार; कबिलेदार, छान्दार,. त-हेदार, दम्दार, दोज (= शिव )--चमदोज, जमीन्दोज, 
'. इबादोज, नवाज (= पाळ, वाजीव )--गरीब-नवाजं, चङ्ग-नवाज, 'तासे-नवाज, नबीस-नीस (= लिही )-- 
` अख्बार-नंवीस, नकङ्‌-नवीस, चिटणीस, वाकनीस. गार (= लिही ) वकायेतिगर, नदीन (ऱ्चिस)--किळेनशीन; 
` जञन्नतूनशीन, तख्त-नशीन, पडदे-नशीन, मस्नद्शीन, बेहेस्तनश्ीन; .त्याचधतीवंर खातनैशीन, गादीनशीन. FS 
„ (= दाखव )--किब्लेनुमा, खुश्तुमा, फलक्नुमा, पोज (> कर )--कापैदज, प्वर्‌ (= पाळ )--गरीब-वैरं, प्रस्त 
' (८ मज) -ुत्पर्त, हकर, पाश (= विम्पड )--गुडाव-पाश.... पजीर (= सरकार ):सुरेतपिजीर, पैवन्द 
(= जोड )--अबदःैवन्द्‌; पोस (= आच्छादन कर, परिधान कर )--कुल्हापोश, खान्पोश, गदपोस, ` पळ्ड्यपो स, 
.पायरपोस, शिलेपोस,. फराज (उञ्चव )--सर्फराज,. फरेंदा (> वीक.) डुत्फरोश, मेवेफरोश. बन्‌ (= चानन ) 
-:ाडूबन्द, पंगडबन्द, ब्दार (= उचळ )-_खास-बदोर, चौरी-चर्दार, निशाण-बदोर, बंदूक-बदोर, हुके-च दीर हुः 
चोर, बर (: हरण. कर, ने )--दिल्मर, पैगम्बर, बाज्ञ = खेळ )--आतस्वाज; कत्तलबाजू, कायदेवाजू, कुरंबाजू, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रस्तावना ३५ 


दुर्बीण, बारीकचीन, बोस (.- चुम्ब )-- कदम्बोस, माळ (= चोळ )~गोइमाळ, दस्तमाळ, रुमाल, पायमाल, याच 
“(= मिळव )--काम्याब, बार्याच, रुबा (= हरण कर )केरवा, दिलरुचा, रुत्वू (= झाड )--जारूब ( झाडू.) 
रेज (= ओत )--र्ड्यारेज, झिक्न ( = फोड )--बुत्शिकन, ; -.- 


नामास पुढीळ पूर्वगामी शब्दयोगी अव्यये छागून विशेषणें सिद्ध होतात. जर--( खाडी ) जस्त; 
जज, जेर्बार, ब--( बा-दार या अर्थी );--ब-अन्छ, व-जमियत वगैरे, बाः--बा-जामियत, बा-वक्र, चा-वकूफ 
'बरः--बर्जोर, बर्पा, चर्तर्फ, बर्बाद वगेरे. 'बेः-( निः या अर्थी ) बे-इतल्ला, बे-इनामे, बे-क्रायदा, बे-कार, बे-कुतूर, 
बे-केद, ये-खबर, बे-गुमान, चे-चिराग, चे जा, बे-जाब, बे-तक्शीर, बे-ताच, बे-ताळूक, बे-द्खळ, बे-दम, बे-दर्द 
'चे-दाजा, बे-निहायत, बे-पर्वा, बे-पाया, थे-काम, बे-फिंकिर, बे-बन्द्‌, वे-चाक, बे-माळून, बे-मब्ल्ग वगेरे, छाः-- 
( अरबीना ):--लाइलाज, ला-चार, लाजचाव, लावळद्‌, पुढीळ विशेषणे लागून तत्पुरुष समासाचीं विशेषणें होतात, 
'जमा--खजाने-जमा, पोते-जमा, सरकार-जमा, तरीक--( दाखळ ) तोफातरीक, नज्याणातरीक, सलाइृतरीक 
"दाखछ--केद्‌-दाखंल, खजाने-दा खल, खेभे-दाखळ, डेरे-दाखल, हवेली-दाखल, र--पुर्‌ ( पूर्ण ):--अकव्पूर, 
`खजानेपूर, पैकेपूर, बन्द्‌--कलम्बन्द्‌, किलेबन्द, जीन-बन्द्‌, .द्तरबन्द्‌ वगैरे, वजा--( = रितीची, तुष्य )— 
, काडीवजा, छायक--इज्तलायक, खात्रीलायक, तारीफलायक, तोफालायक, भुर 


मामासिक नामें:--पुढील्प्रमाणें सिद्ध होतात. ्विक्तीनें होणाऱ्या समाहार इन्द्रांची उदाहरणेंः- 
-अबरचबर, अडावला, अवाई-तवाई, अमन-चमन, याकी-साकी, बारीक-सारीक, ज्या समासांत दुसरें पद. हें पहिल्या 
"पदाचे. अनेक वचनाचें रूप असतें अशा इतरेतर दन्द्राचौ उदाहरणेः--अमीर-उमराव, कान-काननात, खत-खतूत, 
खबर-अख्बार, गर्राब-गुरीब, गरीच-गुरबा, 


जहाँबाज्‌, दगल्वाज, दगेबाजू, दारूबाज, नजबांज, निदानफेबाजञ, मन्सुचेबाजू, वगैरे बीन (= पहा )1तमास्वीन, र 


` `` ` 'समानार्थक्र दोन'शब्दांचा समास केल्याची उदाहरणे अगाणित आहेत त्यांचे तीन वर्ग पडतात. ज्यांत दोन्ही 
, पदे फाशी क्रिंवा अरंबी आहेत. अक्कल-हुशारी, आलम-दुनिया, कजे-वाम, ज्यांत दुसरें पर मराठी आहे--अक्कळ-बुदी 
> अम्मल-बजावणी, इमांन-ग्रमाण, कज्जा-कटकर, कागद्‌-पत्र, कोळ-योल, खबर-चात, खच॑-वेंच, खेश-सोयरे, चीज-त्रस्त 
“ दारू-फुल्सरा, बाजार-हाट, मामूल-वहिवाट, मेवा-मिठाईँ, रङ्ग-ढङ्ग वगैरे, ज्यांत पहिले पद मराठी आहे--कावा- 
दावा, चूक-गल्त, जीव-जान, दङ्गा-मस्ती, दाब-रुचाब, दाम-द्रिम, : थट्टा-मस्करी, धन-रौङत, धर-बन्द, न्याय- 
"दाद, न्याय-मन्सुबी, नांव-किताबती, पीळ-पेच, बळ-जोरी, मान-मरातब रीत-रिवाज वगैरे. मूळ फार्शीत/उ या.उम- 
* यान्वयी अव्ययानें जोडले गेलेल्या शब्दांतून ते मराठीत येतांना मधील अव्यय गळते; व यां समासाचा अर्थ अधिक 
` व्यापक असतो. अहाढी-मवाळी, आब:हवा, आमदरफ्त, कामार, खरेदी-फरोक्ती, छान-छोक, जफ्त-रफ्त,: जान्साल, 
' नाचकुराण, रंदू-बंदळ वगेरे, याच धर्तीवर मंराठीत पुढील सामासिक शब्द बनविले गेलेले आहेतः-अत्तर-गुळाब . 
: अळडंग-नौबत, अ्मानी-सुख्तानी, उजू-तवाजू. गारेबी-हरिफी, गोर-कफन, जमा-खर्च,  तवा-तोबा, तोक-जज्ञार/ 
` रङग-बहार, वगैरे; नामांची द्विरुक्ती होऊन मध्यें आ येऊन झालेळे समास सम्दोरा-सम्शेर, पैगामा-पैगामी वगेरे. 


-.गेर, ना, व बे हे उपसर्ग, लागून नञतत्पुरुष सामासिक नामें सिद्ध होतात. गैर-अच्चू, गैर्‌-इतबार, गैर- 

किफायत, गैर-नफा, गैर-फायदा, गेर-म्जी, गैर्‌-मेहेनत, गर्‌-मेहेबांनी, गैर-मोसम, गैर्‌-रहा, गैर्‌-राबता,. गैर्‌-वाका, 

_ गैर-हङ्गाम, गैर-इजिरी, गैर्‌-दुर्मत; ना-इत्यफाक, ना-इलाज, ना-उमेद, ना-कुवत, ना-तवानगी, नां-दौलत्खाई, ना- 

र मम र, नां-माफकत, ना-मेहेबीनी, ना-रजावन्ती; बे-अक्कल, वे-अद्रू, बे-आव, बे-इजञ, वे-इत बार, . बेइलाज, बे-कातू, 

चेःकिलाफ, चे-वातरी, चे-जाबता, बे-तर्दूद, बे-दस्तूर, बे-दाद, बे-दावा, बे-दुवा,' ये-निगा, बे-वर्कता, बे-चाकी, बे-युनि- 
` याद्‌, नेुन्सफी, बे-मोइर, बे-वक्त, चे-शिरस्ता, चे-शिस्त, बे-इङ्गाम, चे-हिम्मत, बे-हिरिब, बेदुर्मत, ` ` 


५. - पत, नव, नेक, बद हीं विशेषणे, लागून समास : सिद्ध होंतात-ऐनःसर्च, ऐन: उमा, ऐनज्वानी, 
एनहङ्गाम इत्यादि, नव्‌-कीर्दै, नवू-खरीद, नव्‌-जवान, नव्‌-निघादास्त; , नेकू-नजर, नेकू-नियत, नेकू-सल्ला बद्‌- 
` ऽर्विश बह नृश; ब दु-नजर, बदू-नाम, बद्‌-नियृत, बड्‌-फेल, .चद्‌-मामला, ` बद्‌-रस्ता, बदू-रह्ा, बदू-वक्र घदू-सठूक, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ प्ररोचनां 


. गम प्रमाणें थोडक्यांत मराठीं भाषेच्या व्याकरण रचनेचा इतिहास देऊन मराठी मार्षेत जे अनेक साधित 
शब्द तयार होऊन शब्दांची भर सारखी पडत आहे त्या क्रियेचे स्वरूप थोडक्यांत सोदाहरण दिग्ददित केलें आहे. 
या प्रमाणें सामान्यतः मराठी भाषेचें जागतिक भाषांत स्थान कोणतें आहे तिचा प्रसार कोणत्या प्रदेशांत आहे 
तिची उत्पत्ति व वाढ कसकशी होत गेली व तिची घटना कोणत्या: प्रकारची आहे हें आतांप्येतच्या प्रस्तावनांत' 
नमूद केलें आहे, | 

ी या विभागाची प्रस्तावना तयार करीत असतां रा. यशवंत गणेश फफे यांनी केलेल्या मराठी व्याकरणा- 
संबंधाच्या कांहीं टिपणांचा उपयोग करण्यांत आळा आहे. तसेच खार्लील अंथांचाहिःबराच आघार घेतळेला आहे त्या- 
बद्दळ आम्ही त्यांचे आभारी आहोंत. 

1 Linguistic Survey of India by G. A. Grierson Vol. YI]. 2 मराठी भाषेचे व्याकरण- 
कार व व्याकरण प्रबंधकार--मो, स. मोने, ३ मराठी व्याकरणावरील: नियध-कै, कृष्णशास्त्री चिपळूणकर, ४ मराठी 
व्याकरणाची कुलकथा--रा. अ. का, प्रियोळकर, ५ अवांचीन मराठी साहित्य-रा.\नेने व इतर, ६ शास्त्रीय मराठी 
व्याकरण-के, मोरो केशव दामले, ७ मराठी भाषेची घटना व मराठी शब्दसिद्ी--के, रा. मि. जोशी ८ फारशी- 
मराठी. कोश--ग्रो. मा, त्यं, पटवर्धन, महाराष्र साहित्य पत्रिका--महाराष्ट्र साहित्य परिषद, व प्रस्तावनेत उल्लेखि- 
लेली व्याकरणे इ. इ. 


यशवंत रामकृष्ण दाते. 


Pee 
CT ड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


॥श्री॥ . 
महाराष्ट्र शब्दकोश 
वकिकाग सहावा 


व मानकरी मंडळी ...याजकडे पाठविण्यांत येत भसतात. ? 
-ऐरा १२५. ` 
स्‌-_व्यंजनमारँतील पंचविसावें व्यंजन. या अक्षराच्या मुख्य मकडी--खी. भाकडीण. ( पुढीङ एका म्हर्णीतच या 
चार अवस्था दाखवितां येतात. पहिली अशोकाच्या गिरनार | रचा उपयोग केला जातो ). [सं. मकटी प्रा. मक्कडी ] 
लेखामध्ये, दुसरी महाक्षत्रप शोडासच्या वेळच्या ( ख्रिस्तपूर्व | |.” लकडीवांचून मकडी वळत नाहीं (वठणीस येत नाहीं ) 

१ ल्या शतकाचा सुमार) मधुरा येथील जन लेखांत, तिसरी =मृखे मनुष्य मारावांचुन वठणीवर येत नाहीं. 
सद्याच्या असाय रंगावर (ए सन कन. (राा.) मन) स्या. मन पहा. नवन 
क काप राजा यशोधमेनच्या वेळच्या मेद्सोर लेखांत दद तत व) / | 
मार--( संक्षेप ) मजकूर.  मकतळ-ळ--न. (नारायणपेठेजबळीळ एका गांवाचे 
मअ--क्रिवि. सह. [ अर. ] नांव. या ठिकाणीं जाडेभरडे व हलक्या दजाचे कापड त्यार 
मअदन--खी. खाण. [ फा. ] होतें. यावरून ) जाड्याभरड्या व विटणाऱ्या कापडाचा आंग- 
मअनी--प॒. अर्थ. [अर.] रखा, बंडी इ० -वि. जाडेभरडे आणि विटकें ( कापड). याच्या 
मअस्रूम्‌--वि. निरपराधी. [ अर. ] उलट मणखर. FR 
मइदा, गइदान, मइदालकडी, मइना. मइंद, मईल, न FR re - कक क गील 
मईलखोर--मैदा इ० पहा. न घातलेळें किंवा वळीव रेशीम. स मख्लूत=मिश्र, गुंतीचें १ | 
मऊ--वि. १ कोमल; मृदुः शिथिल (अवयवाचा ). २ मकबरा--प. च्य मा ळ. [ अर मकूबर I | 
गुळगुळीत; खरखरीत, खडबडीत नव्हे असं. ३ (ल.) सौम्य; SE कु इमाः पजन ढोंग, ड त्यांच्या हराम: 
शत; नत्र; रागीट नसळेलाः' कठोर नसळेला (माणुस, भाषण ) | जाया व मकर सन नबाव बहादूर यांचे ध्यानांत ' -रा १९.५९. 
[ सं. मदु; प्रा. मड ] म्ह० मऊ सांपडलें म्हणून कोंपरानें खणू | ३ कपट sn की [अर 
नबे. एखाद्याच्या चांगुलपणाचा फार फायदा घेऊं नये.| °फरब-3 3 फितुरी; कु ल हक 
ज्पायांचा-वि. ( स्रियांचे पाय मऊ असतात त्यावरून ल. ) बहुत pat क, तो य त -वि. र anos 
नपुंसक. ०रेशीम-सत-वि. १ रेंशमासारखा किंवा सुतासारखां | कुटिल. ` ङम शेळवा se काबुची; प रें बजि 
मऊ; अतिशय . मऊ. २ (छ) अतिशय गरीव, दीनः नरम. करितील, लालूच दाखवितील, जात मकरी | ' -रा १९.६०. 
०्रर-वि. किंचित्‌ मऊ; साधारण सदु. २ भूते; युक्तिबाज. | व 
- मऊ--प. (वः) वाणी या जातीच्या ज्वारीचा (जोंध | मकर--पु. १ मगर नक; इसर ण्य, चिन्ह ( चित्र ) 
ळयाचा हुरडा). मद्नाळ्या ध्वजावर असतें असें मान अहे व म्दणून त्यास 
मऊज--ी. मौज पहा. मीनकेतन, मकरध्वज म्हणतात. * बळाने काढूं ये मणि मध्दाढेत 
मकई- ली. (ना. बडोदे ) मका. [ हि. गु.] °सु्टा-य-| दंडटा। 7 -वामन, स्फुट सोक ( नवनीत ए. १३३ ). २ झर 
मक्याचे कणीस. ` या दिवशी, भाज्या व मकुटे श्री. खाशा | सारखा एक काल्पनिक प्राणी. ३ ( ज्यो. ) बारा राशीपेीं दवी 


म्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मकरंद 


- २३९८ 


-_[_..चचचचच"च33१क्क्क्च्च्च्क्क्क्क्स्सि स्स्स 2 


रास. ४ ( नृत्य. ) दोन्ही हातांची वोटें सरळ पसरून 
ऊध्वं करणें व उजवा हात डाव्या हाताच्या पाठीवर ठेवणें. व हात 
अधोयुख करणे [सं- ] ०कछ्नुंडळ-न. मकरमाशाच्या आका- 
राचा पुरुषांच्या कानांतील अलंकार; मकराच्या आकाराचे कुंडल. 
“ मकर कुंडले तळपती श्रवर्णी। ? -तुगा १. “तुंड-तोंड-न. 
मगराच्या तोंडासारखा केलेला रथाचा अग्रभाग, रथाची दांडी. 
‹ मिळीनि मकरतोंडां मकरतोंडे । सरथियांचा तोंडीं सूनि खांडे । ? 
-शिशु १०४७. -ज्ञा ११.२९३. ०१वज्ञ-ए. १ मदन; 
कामदेव. “ ज्याचे जानूवरी मकरध्वजा`। जोडली बरव।? -ज्ञा 
११.६०१. २ असंभोगजन्मा मार्तीपुत्र. ०रा-ख्री. 
दहावी रास; या राशींत पूवोषाढा नक्षत्राचा शेवटचा चरण, 
उत्तराषाढा व श्रवण या दोन नक्षत्रांचा समावेश होतो. ०रेषा- 


थंड व वातुळ आहे. मकाण-न. मक्याचा कडवा; मक्‍याची 
कणसं कापून घेतल्यावर राहिलेलीं ताटे. [मका+तृण ] मकाणा- 
पु..१ मक्याचा दाणा. २ (मकाणे) मक्याच्या लाह्या. ३ 
कमळवीज; हें मक्यासारखें असतें यावरून यासहि म्हणतात. 
याच्या लाह्या करितात. ४ मक्यावर होणारा काजळी नांवाचा 
रोग; भेरड. [ मका+दाणा ] सक्याण न. १ मक्‍याची उसळ; 
२ मक्याचा कडवा; मक्याची तारे. 

मकाण-न--न. १ राहण्याची जागा; घर; ठिकाण. २ 
मुक्कामाची जागा; वाटेत थांबण्याचे ठिकाण; पहला; टप्पा. ३ 
व्याप; पोंचः विस्तार (मन, सामथ्यै इ० चा. ); ( भाषणाचा) 
ओघ. [ अर. मकान्‌ ] मकाणांत येणे-( एखादी गोड) 
टप्प्यांत येणं. 


मक्ता 


वृत्त-जी.न. विषुववृत्तापासून दक्षिणेस २३॥ अंशांवर असणारे मकातीब--न. पत्रें. “ हमेशा मकातीव पाठवून दोस्ती- 
` वृत्त. याच्यापलीकडे दक्षिणेस सूर्याची गति नाहीं. उत्तरेकडे २३॥  येकजद्दती दीन-व-दीन ज्यादा होय. ! -रा १०.३१२. [ अर. 

अंशावर असणाऱ्या वृत्तास ककैवृत्त म्हणतात. ०स्रंक्कमण-|मकातीव्‌. मकतूव्चे अव. ] 

संक्रांत-ति-नत्री. १ सूर्याचे धनराशीहून मकरराशीस जाणे. झकार--पु- प्रणवाची किंबा ओंकाराची तिसरी मात्रा. 

२ ( विदेषतःसंकांत. ) एक सण; उत्तरायणाचा आरंभ. या दिवशीं |“ अकार उकार मकार । तिन्ही मिळून ओंकार । ? ' बरी मकारांत 

अयनश्राद्, तिलपात्रदान, एकमेकांस तिळगूळ वारणें इत्यादि | सोपान । तें सांडोनियां गहन । काखेसुनियां गगन । भरळे 

करितात. मकराळय-प॒. सुद्र. ` मकरालय लेघाया मत्ता | ्रहमी। ? -ज्ञा १२.५६: ०पंचक-न. 'मःनें सुरू द्दोणारे पांच 


मशका कसा उडालास । !-मोद्रोण. १.२२. [ मकर+आळय ] | शब्दः-मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन. ह्या पांच गोष्टींना शाक्त | 
सकरी-खी. मगराची मादी. ' म्हणोनि माझी वैखरी । मौना- | लोकांत विशेष मान्यता देतात. ' मकारपंचक येणें करून पापाचा 


सही मौन करी । हे पाणियावरी मकरी । रेखिली पां। ? -अस् नाश होतो कीं । ? 

Mas: मकारिम--जखी. स्पृहणीय इत्य; उदारता. [ अर. ] 
मकरंद-यप. १ फुलांतील मध; पुष्परस. ` ढतेतळीं, रंद। मक्ुडशाचा खिळा--प. पसरट माथ्याचा खिळा. 

निरुंद कालवे । गळोनि तेर्थ मकरंद काळवे। ? -र ८. २ सुवास: मकूदाणा--पु. (अशिष्ट) योनिलिंग. मकोडा-वि- 

“ जैसी कमळकळिका जाळेपणे । हृदयींचिया मकरदातं राखों|( बायकांत व बदफैली लोकांत रूढ) फाकड; मारूं [! हिं 

नेणें । › -ज्ञा १०.१२७. ३ भिजविळेल्या रव्याच्या गोळ्या मंकोडा-मुगळा | - 

तुपांत तळून नंतर साखरेच्या पाकांत बुडवून करतात”तें एक मकलशूळ--य॒. बाळतिणीच्या हृदयांत, मस्तकांत व 

पक्कान्न. [सं ] बरस्तींत होणारा शूळ. हा वाताच्या प्रकोपानें रक्ताचां अवरोध 
मकराणी--खी. मक्रान प्रांतांतील रहिवाशी. एका जातीचे झाला म्हणजे उत्पन्न होतो. -योर २.६४०. * 

नांव व त्या जातीचा मनुष्य. “ अहमदखां, मकराणी समजून| मक्को--पु. सुंजफळ. -सुन्या ११०. 

इंदूर छावणीतून बडे साहेवांचे हुकुमाने काढून दिला. ' -विक्षिस| मक्त(र्त)खर--पु. हकदार किंवा कामदार नव्हत अशा 

३.२३०. . जुन्या वतनदारांची पदवी. | विह्लेस राजश्री शिवाजीपेत काडून 
मकसखुव, मक( ख )स्द--प. अभिप्राय; हेतु. मक्सुद्‌ मख्तसर आहेत.'-रा ८.१६४. -वाडमा ४४. [ फा.सुख्तसर ? ] 

पहा. -पेद २१.३२. क मक्‍ता-ख्ता--पु. १ विशिष्ट अटींवर काम करण्याचा किंवा 
मर्कळी--ख्री. ज्वारीवरील रोग; सजशुऱ्यावरीळ रोग; कांहीं पुरविण्याचा हक्क व जवाबदारी; उक्तें काम. २ ठेका; 

तिळाच्या झाडावरील किडा; हा ढेंकूण खातो. 
मका--पु. एक तृणधान्य; मकई पहा. याचा मुख्य उपयोग | सुशिक्षित करूं असा आम्हीं कांहीं मक्ता घेतलेला नाहीं.! ३ खंड; 


चारा व अन्न म्हणून होतो. दाण्याच्या रंगावरून याच्या पांढरा, | उत्पन्नाचा ठराविक अंश; जमीनीच्या मालकी हक्काब्ल ` 


तांबडा, पिंवळा, काळा, इ० जाती आहेत. हें धान्य पोष्टिक, | मालकास द्यावयाचा मोबदला-धान्य अगर नक्त रक्कम. [ अर. 


4 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बोली; कंत्राट इजारा; इमी ( क्रि० घेणें ) ‹ आम्ही तुम्हांस . प 


RS SS EFS Sis hide iS so wh 


+ 
i ५१4. > °) 
चि NN ET TPR 


अकता ं २३९९ . ठा 


मक्‍तअ ] मक्ते$री- दार-वाला-प. १ ठेकेदार; ॅत्राददार. ताट्था डाबून केलेली जागा. ३ (व.) .पोळ्याच्या | 
२ मक्ता घेणारा शेतकरी; खंडकरी. ०गुत्ता-पु. १ ठराविक | दिवशीं बैलाच्या कपाळावर बांधावायाचें लाकडी, कागदी वा दिग. 
रकमेपेक्षां जास्त न देण्याच्या कराराने घेतळेळे होत. २ असा मखऱ्या-पु. (व. ) ` ज्याच्या डोक्यावर मखर बांधतात 
कायम धाऱ्याचा करार. अकतेदारी-खरी. इजारा; इजाऱ्याची |तो बैल, 
पद्धत. मक्तथाची मामळत-ी. म्त्यानें दिलेली जिल्ह्याची | मखलाशी-खी, मर्ल( र्ला )शी--ली. १ हिंशेव 
मामलत, राज्योधिक्ार. याच्या उलट कच्ची मामलत. कागदपत्र इ० मंजूर करणें; तो बरोबर आहे असा, मान्यतेचा, 
सक्ता--त्रिवि. ( राजा. ) पुरेसे; जितक्यास तितकें. पसंतीचा शेरा; ( सामा.) मान्यता; मंजूरी. २ सनद, नेमणुक, 
मकदूब--वि. उपयुक्त; संबोधित; मजकूर. ` सरकार मकदु- | इनाम, दस्तऐवज इ० मंजूर झाल्यावदल्घा सरकारचा शिक्का 
बाचे कापेर्दाजाच्या दशखास्ती प्रमाणे अमलांत येईल. ' -पेअ. | निशाणी, सही. ' यांचे यादीत मखलासी जाहळी असे. 
५७ [ अर. मख्तूव्‌ ] -वाडदुवा ८४. ३ एकाखाली एक रकमा मांडून केलेली गोळा- 
सक्बूळ-वि. मान्य; मंजूर; सन्मानित. [ अर. ] बेरीज; तेरीज. ७ वादाचा निकाल; निर्णय. ५ फार देणे, घेणे 
मक्सूर-वि. निशेसुळें तरे झालेला; निशेवाज. [ अर. | असतां सरकार इ० पासून थोड्या दरच्याने करून घेतलेली तोड. 
मख्मूर ] “ याची मखल्शी करन खरा होईल त्याचे स्वाधीन. करावी. ? 
मक्तबी--वि. १ पाश्चात्य. २ उत्तर आफ्रिकेतील. [ अर.|-वाडवाबा २.७१. ६ (ल. ) साफसुफी; सारवासारव; वरवरची 
मध्रवी ] बोळवण. ७ (छ. ) टीका; मह्लीनाथी; भाष्य. [ अर. सुखह्रस्‌= 
मक्रमत--खी. कृपा. [ अर. ] शुद्ध, विनचक] ०करणे-सुधारणा करणें; नीटनेटके स्वरूप 
मकलरी--पु. घोड्याचा रंग. -अश्वप १.२८. | देणं. ' जं मनांत होतं तें एकदम वाहेर पडलें. आतां किती जरी 
द-पु. हेतु; मतलब. “ तुझा काय मसूद (१) तो |कळाकुसरी आणखी मखलाशी केली तरी मी फसायची नाहीं. ? 
सांगणे. -रा १५.३७. [ अर. सक्सूद्‌ ] ० -जग हें असें आहे. - | 
मख--पु. यज्ञ. हा शब्द समासांत पूर्वपददी व उत्तपदींहि. मखा-ख्खा--पु. (व.) गोट्या खेळण्यासाठी जमिनीत 
येतो पवैपर्दी-मख- मंडप- सूमि-रक्षण- विन्न सामग्री, इ० केलेला खळगा; गल. 
उत्तरपदी-हयमख, शतमख ६० जे राजधमे सुरतर्सख मखसे| री. इस्री खी. १ बे 


र दुकीच्या टोकाला नेम धरण्यास 
सुखद उत्सवद नाकीं। | -मोसभा १.१५. [सं.] NES माची शाचा व काची 
मख--पु. मगज; गीर, गाभा; मोख पहा. [ मोख ] ; 


आशय (भाषण, कविता इ० चा. ) ३ युक्ति, रीत; खुबी; मर्न 
मख--वि. आंतल्या गांठीचा. मख्ख पहाव रपे (पन कजे क प मस 
पाय gE आ ग मख्खी ] ०डतरणे-हुवेहूव, विनच॒क अनुकरण, नक्कल करणें. 
चवर डं नयन कळे ` | मख्ख--वि. आपले विचार कोणाळा न कळूं देणारा; 
णार 0! . f यांटीः चा 2 द 
मखम(मा)ळ, मखमुळ, मख्मळ-_ली. १ एक प्रकारचे मातिस्था [मेख १] | 
अतिशय सदु बज्न. २ एक फुलझाड. -न. त्याचे फूल. [फा,| ससा १ समजूत; वळकट; भक्कम ( इमारत, पदाथे ). 
मख्मड़] मखम( ख्म )ली-माली-वि. मखमलीचा; मखमली. २ मोठें; अवाढव्य; अवजड ( ओझं इ० ). खंमाल पहा. 
सारखा. ‹ सोनेरि परुगावर गाद्या मखमली पसरल्या चाद्रा मख्खीचूस--वि. (ना. ) अत्यंत कंजुष, कवडी चुंबक. 
' त्यावर त्या मलमली । “प्रला २२९- ०किडा-पु. एक तांवडा, [ हिं. मक्खी=माशी+चसना=चोखणे ] , 
सपक्ष व अनेक पाय असलेला पावसाळी किडा; देवगाय; सख्दू( ग्व)म--पु. धनी; मालक. ' सत्यापा मग्दूम सल्गरेकर 
गोसाई. हा झगारंभीं दिसतो. | याची त्री. ? -ख ७.३७२१. [ अर. मख्दूम्‌ ] 
ः मख्फी--वि. श्त. पिया पहा. [ अर. ] 


मखर--न. १ कागदाच्या जाळ्या, उंची वख इ० सभोवती र 
लावन देवाच्या मूर्ति, सन्माननीय पुरुष ६० साटीं प्रसंगविशोषीं मख्यूल--वि. टवटवीत; तजेल; तरे.  मख्मूर फूल युल: 
श युखित ऐन रंगात। ' -प्रला २३८. [ अर. सख्मूर ] 


ती सुशोभित जागा. “ त्या निंदी श्रीकृष्णा कीति श्री- र 
झाला असतां न्हाणवलीस जीत बसवितात ती जाळीची ताटी; पुरोहितवगे. सुर्योपासक लोक. -ञाको, (म) ५. घमोतील 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मग र २४०० द मंगळ 
=== = = न ््््क्क्न्क्त्च्क्क्क्त््च्च्न्न्च्त्च्त्त्च्च्च्च्च्क्क् 
सञग्र--क्रिवि. १ त्यावर; नंतर; पुढं. २ लवकरच; गवि; उन्मत्त ( माणूस ). २ घश्पुष; मस्त; न दमणारे ( जना- 
शाने; थोड्या वेळांत. ३ असं आहे त्याअर्थी * पाऊस तर |वर ). ३ झिंगटेला. सगनमर्त पहा. «सिठी-खी. १ मगराची 
पुःकळ पडला मग पिके कां नांही आलीं £? ४ पुष्कळदां पाद- | मिठी. यावरून २ (ल. ) अतिशय घट्ट, न सुटणारी मिठी, पकड 
पूरक म्हणून योजितात. ' जाईन मग तुझें काय जातें. ? [ देवरा, | छाप. ' अज्ञानाच्या मगरमिटीहून अधिक जाचक अशी गोष्ट नसेल, 
मया-स्ग=पश्चात्‌ ; म. मागें ] -नि. ३ एखाद्या लांबलचक व कंटाळवाण्या भाषणाने एखाद्यास 
मयतून, मगत्यान-नक्रिवि. (कों. कु.) मागाहून; नंतर. गुंतविणे, हालू न देणें. ०झुशी-च्री. सुशी नांवाच्या समुद्रातील 
-लोक २.८०. मगन, मगनदानि-क्रिवि. (खा. व. ) नंतर; | माशाची एक जात. सगरजाळ-न. { गो.) बोळयाचे जाळे, 
थोड्या वेर्ळ्ने. [ मगर--जाळें ] 
मगज--प. १ गीर; गाभा; रसाळ पदाथ. 'मग पाहतां दिसे मगर---उभ. परंतु; पण. ' करार होणे राहिला, मगर वोल- 
सगळे । परि मगज हारपे ।? -कथा ७.६.५३.. २ इेगेच्या ण्यांत शपथपूर्वक आठे आहे. ? -रा ५.६. [ फा. सगर्‌ ] 
आंतील दाणा, गर इ० मऊ पदायै. ३ भाकरींतील मऊ भाग. ४| अगरी--खी. १ छपराचे आहें; पाटेस ( क्रि० बांधणे) २ 
` हाडातील झडु अंश. ५ बोज; प्रतिष्ठा; महत्त्व. * आपला मगज |वाफ्यांतील रोपांची रांग, ओळ. ३ भिंतीची सुंढेरी, वरवंडी. ४ 
राखणं । कांहीं तरी। ' -दा ११.१०.२३. ६ डोक्यांतील मेंदु. बागेत वाफ्यांना पाणी देण्यासाठीं बांधलेला उंच पाट. ५ (कु.) 
७ सार; तथ्य. [ फा. मधघ्झ; तुल. सं. मज्जा ] मिरचीचे रोप लावण्यासाठी केलेला बंधारा, वरवंडी. [ हि. सग्री ] 
. मरःजी--लरी. १ कड; कांठ. २ शोभेची, नक्षीची किनार,| मगरूर--वि. गर्विष्ठ; चढेल; उन्मत्त; प्रतिष्टित. [ अर. 
कांड फीत; झालर. [ फा: मध्झी ] ०दार-वि. सुशोभित. कांठ, मष्रूर ] मगरुरी, मगरुरी-स्ती. गवे; चढेलपणा; उन्मत्तपणा; 
किनार असलेलें ( वज्र). | घमेंड, “ शेवटीं दादासाहेवांस द्यावें, साष्टी द्यावी हैं कांहीं त्यांच्या 
मगण--न. (महानु. ) महिमा; गहनता. “ चांग मगण|मनांत नाहीं ब गोष्टीही मगरूरीच्या... ? -पया १०. [ अर. 
वाढिनलें । शांतीचे पें । › -भ ए ४३. [ सं. महैः म. महाग] ।मध्रूरी ] 
मगडुमी, मगडदुमीसाखर--खी. पिठी साखरेचा एकं मंगल--न. १ भाग्य; सुदेव; कल्याण. . २ ल्न, सुज, इ० 
अकार. ` चिनी साखर पांढरी, भगदुमी तैसीच नावद्दरी । कचे- | शुभकायै. ३ शुभकार्य, अंथ पठण इ०च्या आरंभीं म्हणतात ते 
सुच ८. ` |इशवरस्तुतिपर शोक; मंगलाचरण पहा. आरभींचे-मध्यचें-शेवटचें 
मगदूर, मग्डूर--पु. १ शक्ति; सामर्थ्यं; ताकद; जोर. | मंगल असे याचे तीन भाग कधी कीं करण्यांत येतात. -पु. मंगळ 
-दिमरा १.१६. २ योग्यता; किंमत. ` पुवी बंदरावर मालाच्या | नांवाचा एक ग्रह. -वि. शुभ; सुलक्षणी; . कल्य,णकारक, [ से.] 
मंगदुराप्रमाणे गल्बतावर जकात पडे. ? -कोरकि १४. [ अर.  ०कार्य-न. ल्म, सुज इ०शुभ विधि. .०जननी-ल्ी. (काव्य) 
मकूदूर ] ~ 
मगन--वि. १ (भ्र. ) मभ. कांद्दीएक विचारांत युंतलेला, || सं. ] ०निधि -पु. कल्याणाचा ठेवा, सांठा. ०भवानी-खी. 
गुंग झाखेछा; चुर; दंग. “ तेथेंच जाळे मगन हो । ' बयाबाई रामः|( निदा, उपहास याअर्थी ) अचरट, मूख लरी. ०वाद्य-न, 
दासी प्र. ९२, पद ८. २ संतुष्ट; आनंदित; खुष. [ सँ. मञ्न ] मुज, ल्म यांसारख्या छुमप्रसंगी वाजविण्याचे वाद्य. ( वाजंत्री, 
मस्त, मगरमस्त-वि. १ (छ.) धुंद झालेला; गवि उन्मत्त; | इ० ) ०बार-पु. मंगळवार; भौमवार. ०स्रञ्ज-नः मंगळसूत्र पहा. 
मगहर झालेला. २ अतिशय मस्त; देफाम झालेला. मगरमस्त|०३नान-न. अंगाला तळे, उटणे लावून उष्णोदकाने केळेरें 
-पहा, ` कोतल नर कोतवाळ वारण मगनमस्त किल करित । ' -ऐपो |रुनान; अभ्यंगस्नान; न्हाण. मंगळागौरी -ी. देवी; पावेती. 
२००. . __|मंगळागौरीब्रत-न. टमानंतर मुलींनी पांच वर्षे श्रावण महिन्यां- 
मगम--वि- (व ) १ पोटभर; पुरेसं. “ मगम पोट भरछे|तील प्रत्येक मंगळवारी करावयाचे मंगळागौरी पुजेचे त्रत. 
म्हणजे खाण्यावर वासना होत नाहीं.” २ सं. ' वरणभात मंगलाखरण-न. ९ प्रय, कथा, पुराण इ०च्या आरंभीं केलेली 
मिळाल: कीं मनुष्य मगम राइतो. ” " . इराचीस्तुति २ कुलदेवतेचे नामस्मरण. ३ कोणत्याहि कार्याचा 
मगमगीत--वि. सुवासाने युक्त; घमघमीत पहा. ` मधुररसं | आरंभ, सुरवात. ( क्रिश करणें ). मंगळाए्क-न. लम, मुंज ४० 
रसाळें । अति निमेळे मगमगीतें। ' -एभा १८.९०. कार्याच्या वेळीं म्हणावयाची आशीर्वादाथी झुमदायक पथे, 
मयार--पुली. सुर; नक्र; एक जलचर प्राणी. [ सं. मकर; | त्येक. [ मगल+म्क ] ०घड़ करणे-मंगलाष्टके म्हणावयास 
आ. मगर | ०गंड-वि. म!जलेला; मस्त. ०मरूत -वि. १ अत्यंत | शिकणे, यात चखण-रडत, चरफडत बसणें. मांगळाक्षता- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


एथ्वी, मंगल ग्रहाची माता. [ सं. ] ०दायक-वि. छमदायक. 


मंगस २४०१ संचक 


कड 


oon 
——्e अअ णन 


खीअव. मंगलप्रसंगी आशीर्वाद देतांना ब्राह्मण इ०नीं मस्तकावर | _ संगी-वि. (नंदभाषा, ष्यापाऱ्यांत रूढ ) आठ संख्या. 


टाकलेले कुकुमयुक्त तांदूळ; मंत्राक्षता. [ मंगलन-भक्षत ] सूतपेटीचा भाव मंगी आहे. ” 
मगस--पु. ( प्र.) मगज पहा. संगी-गू--ली. मांजरीला लाडिकपणे संबोधितात. मंगोडे- 


संगळ--पु. सु्येमारठेतील एक ग्रह; भूमिपुत्र. हा तांबूस | ( वालभाषा ) मांजर. ह 
वर्गाचा असुन पृथ्वीच्या अगदीं जवळ आहे. फलज्यो तिषांत हा कूर| भख, मेगूसवेल--( प्र.) युशूस; सुगूसवेल पदा. 
ग्रह मानिला जातो. [सं. ] ०उखा-खी. सुखप्रक्ाश. -मनको.| मगे-ग्ये-क्िवि. (राजा. कु. ) नंतर; सग. [मग] _ 
०जननी-सी. एथ्वी. ०भगिनी-खी. १ सीता, ब्रौपदी या सरे--किवि. (कु.) म्हणजे. [ म्हणजे-म्हेजे-म्हंगे-मगे ] 
पृथ्वीपासून जन्मल्या म्हणून यांच्यावद्दल योजितात. ' मंगळ- संगेरा, मंग्यारो--प. (कु. गो,) पाचोळा; केरकचरा इ० 
भगिनीच्या वरपसन्नें। ' -दावि ४४२. २ (ल्न सोहळ्यातील ) | एकत्र करण्याचे लांकडी पावडे. 
करवली. ०साञ्चा-वि. मूख; मद्र; अडाणी ( शिवी ). [ मंगळ-- मगोळ--ली. ( सुतारी धंदा) कानशीचा एक प्रकार. , 
माठ] *वार-पु. भौमवार. मंगळाई देवी-खी. एकु]. मझ- जी. (शाप. रसा.) चांदीसारखा पांढरा ब फार 
देवता. ` मंगळाई देवी म्हणे. श्रीगुरु वरिष्ठा । ? -सप्र ५.१३.| तेजस्वी असा एक धातु. याचे पुष्कळ संयुक्त पदाथ बनतात 
संगळी-वि. ( बे. ) सोंगाडी ( ख्जी). मभक्षार हें एक चांगले रेचक आहे. (इ. ) मॅम्नेदियम्‌ ठे 
: < ता : मञ्च--वि. १ पाणी इ० मध्ये बुडालेला. ` अयोध्यापुरीं 
संगळ---न. मंगलकारक गाणें; मंगलाचरण, “ अदिवा मंगळ वाजती शंख भेरी । नभी देव ते मभ चिता समुद्री ।  -मुरामायण 


गाती । ' -वसा ४९. -नपु. (व. ) मंगलाष्टक. -नवि. मंगल | अयोध्या ७. २ (ल.) एखाद्या कमात तह्लीन, दंग, चुर 
पहा. [ सं. मंगळ ] ( वामर. ) ०गात वस्णे-रडत, दुःख करीत झालेला. [स.] 


वसणें. ०मातणें-माजणे-१ अव्यवस्थितपणें कसें तरी केलें जाणे . गरब, मग्रबाई--पुखी. सुर्यास्त. “ मरबाचे समई नवाब 
(ल्म). २ (मंगल्कार्योत ) सोंवळें ओवळें इ०चा विचार येक्रामुद्दीळाचे घरास गेले. ' -रा ७.१४६. [अर. सधघ्रव=पश्चिम ] 
न राहणें. सामाशब्द- आरती, मंगळारती-खी. १ देव-| मघडे--लज्ली. बनारस येथें मिळणाऱ्या विड्याच्या पानांची 
पुजेच्या समाप्तीच्या पूवी तबक्ांत नीरांजनें ठेवून तोंडाने आरती | एक जात. हीं पानें सुवासिक, ब उत्कट चवदार असतात. -वि. 
म्हणत देवाला ओवाळणे. २ आरतीचे तबक. “ मग उजळोनि मगघदेशाचें; मागधी. [ सं. मगध; प्रा. मगह ] 
मंगळारती । वोवाळिळा रुक्मिणीपती।? ०कूळ-पु कल्याण| मघमंघणे--अक्रि. घमघमणें; गोड, खमंग वास येणे; सुवास 
करणारा. -मनको. ०तुरें-न. संगलवाद्य पहा. [ मंगल।तूयै ] द्रवळणे. ' ऐस कमळ अति सुद्र । षड्विकार तेचि केसर । वैराग्य 
०दायक्क-न. लम, विवाह इ०काये. * लटिके करिती मंगळदायकें । कणिका सघर । मघमघी थोर सुवार्से | _-एभा २७.२३२.-सुआदि 
लटिकींच एकें एकां व्याही ।! -पुगा २५. *घाम-न. (काव्य) | १०.६९. मघमघ, सधमघीत-वि. घमघमीत. 1 मधमघ बहु 
१ चांगल्या वस्तूंनी भरळेछे ग्रह. २ ( ल.) देव; साधुपुरुप इ० | अन्न सेवितां भक्ष्य धालि। › -माधव, समायण बालकांड ६०. 
निधि-पु. कल्याणाचा ठेवा, खाण. ०भारणी-खी. परस्परांनी सघमघीत सुपरिमळें । सफळफळे क्मणी । ' -एरुस्व १५.९५. 
परस्परांच्या पायांत पाय घालून ते चेपण्याचा प्रकार. ग्मूति- [घमघम चा वगैव्यत्यास; प्रा. मघमघस्फैलावणं;तुळ०का.मगरवास] 
पु. गणपति. ०सूत्र-न. ल्मांत वर वधूच्या गळघामध्यें दोऱ्यांत| झघवा--पु. इंद्र. [सं.] ह 
मणि ओविलेलें जं सौभाग्यचिन्ह बांधतो तें. ( कु.) मंगळसुत.| झधा--लीअव. सत्तावीस नक्षत्रांपैकी दहावे नक्षत्र ( अनेक- 
०खरी-खी. मंगळसुत्र. ` कीं अलंकार घातले संपूर्ण । परी मंगळ-|बचनी प्रयोग ). [ सं. ] डी 
सरीविण ब्यर्भची । -भवि ६.४४. संगळागौर-री-मंगळागौरी| मां, मघाशीं-सीं-_किवि. नुकताच; थोड्या वेळापूवी 
इ० पहा. र * तो मघांच आला तूं मात्र आतां आलास. ' 

मेगळणे--उक्रि. १ चकविगे; ठकविणे; भोंदणं; फसविणे.| मॅच--खी. खेळ; सामना. ` सेच झाडी त्याः पुस राखा 
२ (छ.) चळविणें; गोड बोलून इष्ट हेतु साध्य करून घेणें; वश |कांदीं कांही दिवस जरी उघाडी होती ... क इ 29 र ] 
करणे. ३ ( अशील ) भोगणे; देपल्णे. तंतरणे पददा. मंगळी ला अ स व्या वडी वक यी मते 

तवंधापासु ; पाखरं राख $ माचा; - दे 

ड एक शिवी ) अवैवाहिक संवंधापासून झालेला इसम; अनोरस; ग कहि [स] मेचकारोदरण-न १ राज्यामिपेकाचा 

मर्गा, मगाशीं--(अ.) मघां, मघाशी पहा. एक प्रकार. हा सिंद्दासनारोदणापेक्षां कमी दर्जाचा आहे. 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` (ल. ) व्यथै, निरथेक केळेली बडवड. [ ध्व. ] स्ह० खाणें थोडे 


 भलत्य़ावर, तिऱ्हाइतावर विनाकारण परिणाम होईल अशा रीतीनें. 


सचकर २४०२ मजकूर 


कळ व ल त व SERRE 
“ राजारामानें दोनदां मंचकारोहण केलें. ? ( एकदां | | मच्छ--प. १ (अर. ) मत्स्य; मासा; एक जलचर प्राणी. 
सृत्यूनंतर व एकदां संभाजीच्या वधानंतर ). २ बाळंतिणीस बाळंत २ ( ल. ) पाण्याच्या जोराच्या गतीस विरोध करून पाण्याचा ' 
झाल्यावर प्रथमच बाजेवर निअविण्याच्या विधीसहि म्हणतात. |जोर कमी करणारा जो सिंत, पूल इच्या रचनेतील कुपहाडीच्या 
मचकट--वि. कां्दीसें मचूळ; मचुळ पहा. ठोंकाच्या आकाराचा भाग बांधतात तो. [ सं. मत्स्य ] सच्छु- 
मचकमचक--किवि. पदाथ खातांना होणारा मचमच असा | यंत्र-पुन. खलाशाचें दिशा दाखविणारे यंत्र; होकायंत्र. [ सं. ] 
आवाज करून. [ ध्व. ] मच्छिद्री-प. जोंधळ्याची एक इलकी जात. याचें कणीस वांकडे 
मचकूर--पुवि. ( विरू. ) मजकुर पहा. ,__ | असून दांडा वांकडा असतो. दाण्याचे भोंड लाल असतें. - कृषि 
ह मचणे--अक्ि (क्.) १ माजणं; वोकळणे; अनियंत्रित- २६६. सच्छीगोता-प. (महृविद्या ) कुस्तीतील एक डाव 
या जाळ (दांडगाई, निगामत्ती, . खिद ६० ). चा य जोडीदाराच्या-चड्डीस लगोटा खोंवतात त्या ठिकाणी-धरून जोडी- 
क "रे क । न गळ रोण दारास थोडा मागें हिसका देऊन आपण जोडीदाराच्या मागे 
क डी २ वसून आपल्या दुसऱ्या हातानें त्याचा पाय घोट्याजवळ धरून 
एकेरीवरं येणें. [ हिं. मचना ] मचविणे-उक्रि. ( निंदार्थी, ) उप- त्याला आपल्या पुढें चीत पाडणे. अच्छीम 
स्थित करणे, चेतविणे, माजविणे, करणें ( भांडण; छुच्चेगिरी; द मीमाय मा 
इना इ. ). [मो] णारा कोळी; धीवर; ( माळवी ) मछलेटा. ` तिचें पाणी बहुत 
चांगळं असतां, कोळी मच्छीमार खाजणांतील येऊन विहिरीत 


मचपत्री--ली. (वे. ) शेवंतीप्रमार्ण आकार व वाढ अस- स 
खेली एक औषधी वनस्पति. हिचा रस जनावराच्या पोटदुखीबर | घेतात. सभारो ३.२१२. मच्छीमारी बोट-खी. मासे 
मारण्यासाठी असलेलें ल्हान गलबत. मत्स्य पहा, 


उपयोगी आहे. [ सं. भंचपत्री ] द 
मचमच--ली. १ खातांना होणारा तोंडाचा आवाज. २| सच्छर--नपु. डांस; एक सपाद शुद्र प्राणी. [ सं. मदक, 
मत्सरा; हिं. ] ०दाणी-नी-ल्ली. निजल्यावर डांस, ढेकूण इ०चा 
सचमच फार. मचमच-मचां-क्रिवि. खातांना, चुंबन घेतांना | उपद्रव निवारण्यासाठी केळेली वारीक जाळीदार कापडाची खोली. 
इ० वेळीं होणाऱ्या आवाजाप्रमाण आवाज करून. मछरु--प॒. ( कान्य) मत्सर; द्वेष. ` नको रे मना मछरु 
मच्मचीत--वि. १ पचपचीत; बेचव; पाणचट. २ (ल. ) | दंभमार। ? -राम ६. [ सं. मत्सर; प्रा. मच्छर ] 
निःसत्त्व; निर्जीव; नीरस. [ ध्व. ] ," मज--सना. १ मला; मजला. ' त्याचें मज सुषा गमे हनन ।? 
मचवा--यु. एक प्रकारचं लहान गलबत; वलावापेक्षां मोठी |_मोकणे ६.४. २ माझ्या. “ मजवर आपले अनंत उपकार 
सा नम श गेन न (र) इर ब बय 
Lie NT र इगून जा. =स्वतःपुरताच स्वच्छपणा. मज्ञपे-माझ्याकडे. ' मजपं 
मंचा-पु (वे. ) आट्यापाट्यांचा खेळ. दुजे आले तें देव जागे बो ।? - 
मचांग-पु.(व.) शिकार किंवा गवंडीकाम इ० साठी घा- १ "१ ब सणा र न 
मंज--न. ( बे.) देव; दंहिवर; धुके. [ का. मंजु ] 


लेळा माचा; माळा. मंच पहा. ड प ् 
मजकूर, मज्कूर--पु. १ लेखी माहिती; हकीकत; पत्रां- 


मचाइ--वि. ( ना.) गचाळ; झिळपट. डु 
मंची-जी-खी. माती, विटा इ० इकडून तिकडे वाहून | तील वतमान. २ तोंडीं सांगितलेली बातमी, माहिती; बोलणें. ३ 


नेण्याचे कुभाराचें साधन; कोळंवें. [ स. मंच ] 
मचूळ वि. १ पूणपणे खारट नाहीं आणि गोड नाहीं अस 
( पाणी ). २ वेचव; नीरस; पाणचट ( पाणी, फळ इ० ). 
मच्चा --वि.मवचा-ला;मध्यें असलेला. [मध्यचा] मच्च्या- 
मध्ये, मच्चेसरध्ये-क्रिवि. १ ज्याचा विचार घेणं किंवा ज्यास 
कळविणें जरूर आहे त्यास न कळत (जाणें, देणे, करणे). * मला 
न सांगतां न विचारतां त्यास कारभार मचच्यामर्थ्ये सांगितला. ? २ 


उल्लेख; निवेदन; आढळ. ( क्रि० निषे; येणें; चालणे). ५ किंमत; 
पाड;.हिशेव. ` इराणीचा मजकूर किती £ मारून घुडकावून देऊं! 
-पाब ३२. ७ युक्ति; उपाय; तजवीज. ` याचा मजकूर काय 
करावा? ? -भाव ४. ६ विचारः मसलत; बेत. ' नबाब शास्ता- 


२६. -वि. ९ पूर्वी सांगितलेला; उपरिनिर्दिष्ट ( कागदपत्रांत उपः 
योग ). “ मौजे मजकूरचा पाटील गेला. ' २ ( चुडीनें ) चालू; 
सध्याचा; वतैमान. जसे:-सालमजकूर; माहेमजकूर. [ अर. 


“ते दोवे भांडले अणि सोडवाबयास जो गेला त्यानें मचच्या- 
मझकूर्‌ ] ०करणे-भाषण करणें; बोलणे. ` तुम्ही काय मजकूर 


मध्यें शिव्या खाक्या.” ` 


शं 


७८७७८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हकीकत; गोष्ट. | त्यानें केवळ कच्चा मजकूर सांगितला. ' ४ ` 


खान याची रवानगी करावी असा मज्कूर करून... ' -सभासद ' 


मजगतीं २४०३ मजा 
MMM RS UO TOY OO 
केडा। * “ऐपो ४१. मजकुरी-गि. ज्यांत कांही मजकूर, हदी-| मंज(जि)री--खी. अनेक फुलें ज्यास एकापुढे एक लागली 
माहिती आहे.असा. (अप, भाषण इ० ), असा तुळस, सवजा इ०चा दांडा; मोहोर; तुरा; केसर. 
_ सजगती--क्रिवि. ( गो. ) मध्यंतरी; दरम्यान [ सं. मध्य; “ कापुरकेळीचां पद्रीं । दिसति तुळसिचेया मंजिरी । › -भाए 
प्रा. मज्झ ] मजवेळो-वि. (राजा. कुण, ) मधला; मधचा. ३३. [ सं. मंजरी ] ` 
EIR Vt |  मंज(जि )री--स्री. लहान राळ. नृत्याच्या वेळीं ताल 

मजत--खी. (राजा. कुण. ) मदत पहा. * चडेवांवी चार |धरण्याकडे हिचा उपयोग करतात. “ सुरताल पखवाज खंजिरींत 
दी येवन मजत करती. ? -मसाप २.४.११०. मंजरींत वासरीं । ' -राखा ३१. [ सं. मंजीर ] 

मंजन--न. १ दांत, हिरड्या इ० घांसण्याच्या उपयोगाचे. मजल--खरी. १ एका दिवसांत साधारणपणें आक्रमिला 
कोणतेंहि. चुर्ण, औषध. २ पदाथ घासुन स्वच्छ करण्याचें कोण-|जाणारा रस्ता; पल्ला; टप्पा. ( क्रि० छारणें; आटपणें; मारणे; 
तेंहि साधन. [ स॑. ] उरकणें; गांठणें; ठोकणे; करणें). २ एका दमांत,' एकदम, न 

मञ्जबूत-द्‌--वि. १ वळकट; भक्कम; दृढ; टिकाऊ; भरीव. | थांबतां केलेला प्रवासाचा भाग, “ आम्ही प्रहरास चार कोस 
२(ल.) कायम; निश्चित; दृढ; खंबीर (भाषण, वचन ). [ अर. मजल आटपिली.' ३ प्रवासाचा शेवट, शेवटचा भाग. “मी 
मझ्बूत्‌ ] मञ्बूतमिजाज-वि. स्थितप्रज्ञ. ` आंसाहेब दूरंदेश व संध्याकाळीं मजलेस जाऊन ठेपेन. ? ७ उतरण्याची व विसा- 
मजबृत-मिजाज ' -पया ४६५. मजबुती, अञ्चुती-द़ी-खी. | ब्याची जागा. “ मजंलीस येतांच गजीफा खेळत बसले. ' -ख 
१ वळकटी; भक्कमपणा; दृढता; पक्केपणा ( इमारत इ०्चा)|११.५९८०. ५ एखाद्या कामांतील टप्पा; भाग; कोणत्याहि 
“ जागां जागां गडकोट यांसि ताकीद करून मजवुदी करविली. ? | कामाचा पार पडळेला भाग, पहला. ६ शेवट; अंत ( काम इ०चा ). 
-सभासद्‌ ३२. २ वंदोवस्त. * मोदी यास हस्तगत करून इकडे |" तें काये इतक्या मजळेस आलें आहे परंतु मजलेस पोहोचेल 
मञ्चुतीनें पाठवून द्यावा ?-दिमरा १.३००. ३ (छ. ) कायम-| तेव्हां खरें. ! [ अर. मन्झिङ्‌ ] °द्रमजळ-त्रिवि. मजल करीत 
पणा; निद्चितपणा; ( भाषण, वचन इ०्चा ) [ फा. मझबूती ] |करीत (मध्यें न थांवतां); कृचद्रकृच. “ तुम्ही मजल द्रमजळ 

मजबूर, सञ्बूर--वि. १ लाचार; निराश्रित. २ जुढमास | जाळ बीं रह्दात रहात जाल! ' | 
वळी पडलेला. [ अर. मज्बूर्‌ ] मज(जा )छख, मजालीख--खी. १ दरवार; राजसभा. 

सञ्जमू--ल्ी. १ वसुली. २ वसुलीचे काम; मजमूदारी.|' दाद फिर्याद मजालसींत ऐकून घेऊन ? -मराचिथोशा ३ ३. 
“ येथील मजमू जगन्नाथ नारायण. यांजकडे आहे. ' -समारो २ सदरेची जागा; बैठकीची जागा; दिवाणखाना. “ महोत्सद्दामध्ये 
३.६. [ अर. मजमूअ ] ०दार-पु॒ वडुलीअधिकारी, सुर्य आपण बसते जागीं नृत्य-गायनादि न करवितां बाहेरल्या वाहेर 
हिशेब-तपासनीस. सर्व महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर मंजूर म्हणून |मजल्सींत करवावे. --मराआ ११. ३ थोर, विद्वान्‌ , सन्माननीय 
हा मोतैबसुद करीत असे. मुज्ञमदार. [ फा. मज्सूआदार्‌ ] | डोकांची सभा. ४ (सामा. ) वटक; सभा. “ जाउलीच्या मैदानी 
०दारी-सी. वसुडीचें काम; मजम्‌. बैसले शिपाई मजलशीं। ' -ऐपो ६७. [ अर. मञ्िस्‌ ] 

न, मउघून--घ १ पत्रांतील मजकूर; वृत्तांत. “ तेरावे  मजळा--पु. १ इमारतीचा ताल, माळा, माडी. २ ( वस्नाचा 

व दहावे दफेतील जो मज्मून त्याचा मत्ढव या फर्देत आळा. * कोळ, काकड, द्ग्ड व वरच्या ) नक्षीकामाचा निरनिराळा भाग. 
-रा ७३. २ विषय; आशय; सारांश; मजकूर पहा. [ अर.| ३ नौकाफलक; गलबताचें पृष्ठ. ४ थर; पापुद्रा; पडदा. [ अर. 
नर) ल 
; संघचा, [ स. मध्यः | २ एंकावर ए . ` “ एक-दु- 
पो pon ( कु. ) मधला; सघचा. [ वणी. ' सातव्या क न्यत चा सनते 

द क्क च्याजवळ व | उंच भागांत असणें. २ ( ल. प होणे. 
टर मजरा-रे--पुन. ह Si अ भ झोप-| मजा--खी. १ रुचि; चव; स्वाद; खुमारी. २ गंमत; सौज; 
यांवापासून जरा लांब राहिलेल्या शेतकऱ्यांची दहा" र 

थांची चां परिकर. ` ... प्रांत कर्नाळा पैकीं |करमणूक. [ फा. मझा ] “दार, मजञेदार-वि. १ रुचकर; 
प्न मजरे व स्वादिष्ट; लज्जतदार; चवदार. २ गमतीचा; मौजेचा; ३ सुरेख; 
ताऴके नेरळाकडील खेरीज घरवण करून देंहेव म छ | दाती मजे } 

५ समा त: अर. माज़ी ] उत्कृष्ट; अप्रतिम; श्रेष्ठ. [फा मझाञदार्‌] ० दारी, मजञेदारी- 

बात कामात र णें मजरा खी. १ स्वादिष्टपणा; रुचकरपणा. २ गोडी; आवड; सुखका रिता. 

मजरा--वि. कमी; वजा. मुजरा पहा. तेणेप्रमाणें म तता याग लळा नात यो) 2 मोहकता 
_ पडेल म्हणोन सनद. ? -वाडबाबा २.१५८. [सुजा ] मनोर 2 : इंद्रपणा; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड २४०३ 


्््——s——— 


सुरेखपणा. ( पदार्थाचा ). ४ प्रिय; कोमळ भाषण, कृति; गोडी- , मंज्ु(जू)षा--खी. पेटी. [ सं. ] 

गुलाबोचें बोलणें. मजेदारीचा शाब्ई-यु. लाडीगोडीचे भाषण; ' मजूर--पु. दिवसास अमुक पैसे देऊं अशा करारानें कामाछा 

गुळ्युल गोष्टी. “ छाविलेला इसम; गडी; कावाडकट करणारा; कुली; मोलारी. [फा. > 
मजा--पु. जरीची आजंवें पुरुष करीत आहे अज्ञा मजकु- मझूद्र ] म्ह दिवस बुडे मजूर उडे. ०कर-करी-दार- 

राची लावणी; कलगी; याच्या उलट पंजा. ०डतरणे-१ एखा- बाला, मजूर्दार-. मजूर; भाडोत्री माणूस. * तोंपर्यंत केवळ . 

द्याच्या तोंडावरून हात खालीं आणून दावणें; हात ओवाळणे. मजूर्दाराप्रमाणे करूं नये. ' -ख ८६३. सज्जु( जू )री-खी. 
मजाख--खी. थट्टा; मस्करी; चेष्टा; विनोद. [ अर. शुज. ] १ मजुरास त्याच्या कामाबद्दल दिलेला पैसा; रोजमुरा; वेतन. 


मजारला--वि. ( कों.) मधला; मथचा. [मध्य ] , २ मोळानें केलेली. अंगमेहनत; मजुराचे काम. [ फा. मझदूरी ] 
मजाल--जी. सामथ्यै; ताकद; विशादः; शक्ति. [ अर.| मंजुर--वि. १ कवल; पसंत; मान्य; इट. * रीपूचा आमचा 
सजाळ्‌] स्नेइ आहे परंतु रात्र पंतप्रधान यांचा स्नेह आम्हांस अधिक 


मंजिछ॒--नपु. एक प्रकारचा औषधी वेल, वनस्पति. याच्या | संजर. ' -ख ८.४११६. २ कायम करणे; मान्य करणं ( खालच्या 
सुळयांपासुन तांबडा रंग करतात, [ सं. मंजिष्ठा; हि. ] ०मेह-पु. | कोर्टोचा निकाल इ० ). ३ परवानगी. ४ पाहिलेले. [अर. मन्झूर ] 
१ तांवडी लघवी होण्याचा विकार. २ असली तांबडी लघवी; | संङुरी-खी. स्वीकृती; कबुली: मान्यता. 


प्रमेह पहा. [ सं. ] मजोरी--वि. ( घ्र.) माजोरी; उन्मत्त; गर्विष्ठ, | मजोरी 
सॅजिस्ट्रेर--पु. फौजदारी खटले चालविणारा न्यायाधीश ढंग ना सोडी। ' -राला ७३. - 

व मुलकी खात्यांतील अधिकारी; मामलेदार [ इं. ] मज्जत--न. १ बुडणे; बुडी मारणें; बुडविणें. २ स्नान. 
मंजी--खी. (कों. नाविक ) ( प्र.) मंची; गळवताचा एक |“ जों मज्जने करिति त्या यसुनेंत नारी । ? -वामन कात्यायनी 

प्रकार. ब्रत ३२. [सं. ] 
संजी--उश. ( माण.) म्हणजे. _ मउञ्ञा--खी. १ हाडांतील मऊ पदार्थ; अस्थिसार. “ आंतली 


म(सें)जीट-ठ, मजीत-द्‌--वि. १मळकट; जुना; खराव | मज्जा काढी । अस्थिगत। ' -ज्ञा ६.२१८. २ चरबी; मेद 
झालेला. “ सनगें मजीद एकूण चौपटा. ? -वाडसमा १.१४८. |“ अस्तींचा पुजा । झुंडाळिला मज्जा । ' -भाए ७६१. हे भड 
२ फिकट; मंद; निस्तेज; विटलेला . ( रंग, रंगीत बज्न इ०); | मगज. ` भय चिता रोगांनी ग्रासिळें काळीज मज्जाँला। ? -ऐपो 
३ ( ल.) चांगली उपस्थित नाहीं अशी, विसरलेली आहे अशी | ३९७. ४ झाडांतील पोषक रस; गीर; सत्व. [ सं. ] ०गत-वि. 
(विद्या, कला, इ० ). -पु; (सराफी) जुना, मळकट मोती; |मांसांत, हाडांतील धातृत भिनळेछा (रोग). *तंतु-प॒. मेंदु 
पृष्वंशरज्जु इ०स जोडलेल्या दोरांपकी प्रत्येक; (३.) नव्हे. 


[ अर. मजीद ] 
मजीळ--लरी. मजल पहा. ०मेह-पु. १ लघवीतून शरीरांतील सत्त्व निघून जाण्याचा 
मंजञु--वि. १ सुदर; सुरेख; मोहक; रमणीय. २ मंजुळ; | विकार, २ अशा तऱ्हेची लघवी; प्रमेद्द पहा. ` ०स्थान-न. 
कोमल; मधुर ( आवाज ). [ सं. ] मस्तुळुंग; मेंदू. -वालरोगचिवितसा ७४. 


मजुसु, मज्ञुमदार-री--मजमू,मुजुमदार, मुजुमदारी पहा.। मज्जाव-- प. ( जाण्यारेण्याला ) प्रतिबंध; भनाई; वंदी; 

मज्ञुरा--पु. मुजरा पहा. [ अर. मुज़ा ] ०करणै-देणे- आडकाठी. [ हिं. मत्‌+जाव=जाऊं नको ] 
(मूळ, युख्य रकमेत) वजा घालणें; सूट देणे. ' त्याप्रमाणें सेज्या--न. खेळण्याची गोटी; वैदूल. 
शिवदीचा खर्च सरकारांतून मजुरा दिला जाईल. ? -थोमारो| मज्हळा, मझेळा--प. १ संकट; पेच. २ बखेडा; घाल. 
३.८. ०जकात-सी. आयात मालावरील घेतळेल्या जक्ाती-|' पागेकडीळ कारभाराचा येक मदिना कम-कसर मोठा मझे 
पेक्री तोच माळ बाहेर देशीं पोठविल्यावर परत मिळणारा. भाग. | पडला होता. ! -रा ७.६९. २ हगामा; गडबड; धुमाकुळ? गर्दी. 
०द्वास्त-च्री. दोतवाडीसंवं्धीं जे सरकारला द्रव्य द्यावयाचे |" मज्हला तमाशाचाच दिसतो. !-रा ६.५९३ [ फा. मरइ 
त्या दरब्यांतून सरकारला प्रत्यक्ष दिलेल्या घान्य, गवत इ०| ` अझारिआन्‌--घ. शेतकरी. -भादिट्ाही फमनिं [ फा. 


माळाच्या किंमतीची वजा केलेली रक्कम. मटकणे, मटकाचिणें--सक्रि. १ झडप घालून नडत 


मंजुळ, मंजूळ, मंजुळवाणा--वि. १ कानास गोड एकदम धरणें ( धावणारा माणूस, चेंडू, वस्तु ६० )- रे एकदम 
लागणारा; मधुर, (आवाज, ध्वनि). २ सौम्य; झुळझुळ खाऊन टाकणे; मटामट खाणें. ३ हुशारीने चटकन 


बाह्दणारा; मंद (वारा). [सं. मंजुल] . । (पेसा, नफा इ०). ४ एकदम घ्ढ मिटणे ( तोंड,डोळे ). [ध्व-मट 1] 


©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मटकणें २४०५ ; मठारणे 


RR यया 


मट-कन-कर-दिनीं-द्शिं, मरक्कदिशं-क्रिवि.१ चटकन; थांवणारा; बसणारा ( वुजळेला घोडा, जनावर इ०). २ 
पटकन; झटकन; चुटकीसरशी. “ ती त्या उंचवट्यावर मटकदिशीं नेटाने धरणें देऊन बसणारा (मनुष्य ). ३ मंद; आळशी; मट. 
बसली ; ' -कोरकि ४५७. २ स्तब्धपणे; मुकाट्याने; तोंड न|| से. मठ; दे. प्रा. मद्रन्मंद] ०माया होणे-( क. ) नाहींसे 
उघडतां; गुपचुप. ( क्रिश बसे; असणे, राहणे; होणं ). [ ध्व. ] होणं; गप्प, गार होणें. 
मटकमटक-किवि. अधाशीपणानें खातांना तोंडाच्या, मद्‌टा--पु. ( तंजा.) झाडाची साल; वल्कल, [ ता. भेटे ] 
ओठांच्या होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज करुन. मरगोळा- मट्टी--ज्ी माती. [ सं. सत्तिका;प्रा.मद्दी ] मडूरी पछिद्‌ 
पु. एका दमांत खाह्लेला कांही खाद्य पदाथ. “ मुळानें भाताचा|करणे-( ना. ).शरीराची नासाडी करणें; सबै नाश करणे. 
मढगोळा करून टाकला. मरमट-मटां-क्रिवि. भराभर अधाशी-| मट्र्थास येणे--फार चालण्याने, श्रम केल्यानें थकणें; 
पणाने खाणें, मुके घेणे, एकदम उठणें किंवा बसणं, एकदम | जेरीस येणे; मेटाकुटीस येणें. [ मेटे ] 

कांहीएक वस्तु पकडणं इ० च्या होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे आवाज| झठ--पु. (संगीत. ) कर्नाटक संगीत पद्धतीतील एक ताळ. 
करून. ( क्रिं० खाणे; जेवणे; घेणे; उठणे; धरणें; झेलणं ). ' देउनि ह्याचे मात्रा-प्रकार पांच आहेत ते असेः-८,१०,१२,१६,२०. 
मिटक्या मटमट घरघर त्या स्वाददितासूगुदका पी । '-मोकणें| झठ--पु. एक प्रकारचे कडधान्य; मटकी पहा. 

४५.१४. सटडमटाचिणे-सक्रि. मटकाविणे; मटकन खाऊन) झठ--पु. शिकारीकरितां बसण्यासाठी खणलेला खळगा, 
टाकणें; अधाशीपणाने भराभर खाणें. मटसुट-मटां-किवि. माट- |-मनोहर मासिक मे १९३६. 

सुट; घागधुग; धसधस; धडधड होऊन. ' माझा जीव मरसुट| मठ--पु. १ पाठशाळा; धामिक शिक्षणसंस्था, २ आश्रम, 
करतो. ' सटाट-ट!, मटामर-सुरां-क्रिवि ( मटमटचा अति-| गुद. ३ यती, गोसावी, ब्रह्मचारी इ०चे राहण्याचे स्थान. * गंघवे 
शय) मटमट असा जोराचा आवाज करून. “ मुके मटामट |सोडोनिया मीं । आलीस कां । ! -कथा २.१२.७१ ४ लहान 


अगणित घेते । ' -आइई. | ' देऊळ. ५ स्थान; जागा. ` ना ते साटवण मठ । ब्रह्मविदयेच ? 
सटकरण--सक्रि. (व. ).मुरडणे. . -ऋ २७. [सं. ] ०मिक्षा-ली. ( भिक्षा मागण्यासाठी बाहेर न 
सटका--पु. कबर. ( क्रि बसणें; जिरणें, ). “ त्या कामांत जातां) मठांत मिळालेली भिक्षा. मठाधिकार-पु. गोसावी, 
त्याचा मटकाच बसला. ? वैरागी, संन्यासी. इ० चा विवक्षित काळापयंत मठांत राहण्याचा 
मटका--पु. मटकींतला एक भेद. हक्क. [मळ+-घिकार] मठाधि कारी, मठाधिपति, मठाघीइा, 
मटकी--ख्जी एक कडधान्य; मठ. [ सं. मटक] मठपति-उ. मठांत राहण्याचा हक्क असळेछा गोसावी,यति,बैरागी 
मटकेच--किवि. ( ना. व.) योड्या वेळापूवी; नुकताच; |इ० मठारा-पु. ढोंगी साधु: ' सांडा सांडा रे मठारे । एकी गांठी 
आतांच. सवें धुरे । ! -तुगा २२५५. म रा न py 
ne , लांडा. [ का. म््आंखूड-|२ ( विनयाने उलेख करतांना ) लहान घर. ३ ( व.) चावडी. 
= आंखूड; तोकडा; लांडा [का be १ मंद; सुस्त; संथ ( बैल, टोणया इ० ). २ 
मटन--न. बकरा इ० चें मांस; सागोती. [ई.] बुद्धिहीन; जडबुद्धि. [ सं. ग्््गुळशुळीत घुतळेला; दे्रा. स्र] 
संटप--पु. (गो.) मंडप पहा. “ मंटपक्मेसी दाटी पूणे। "| मढा-इ ३ लोणी म काड ) इकर पातव्या 
-दावि ३३. दही, ' पन्हे फुटाचे मठ्ठा मिठ्ठा । ' -अझृत २५. २ ६६ ताक. 


वडी र र सली. (व ) बैलाच्या डोक्यावरील सुताच्या 

र्‍ , सुतार यांचें एक हत्यार; मठाटी-डी- 

या, चट र ड आ बडा * मटा लागून गेळायस |(व.) खरडपट्टी काढणे. *हाळविण-(व.) कान धरून हाछविणं. 
सटा--वि. ( क. कुण. 9 ; मठा(ठ )रणे, सठाळणि--सक्रि. ( घडकाम ) १ नव्यां 


कीं नाहीं १ ? [ मोठा ] , भांड्याला ठोके मारणे; सफाई, झिलई करणे. २ गोंजारणे; 
र त्य; पांढरा वाटाणा. ठोके मारणे; सफाई, झिलई करणे. २ गांजारणे;चुचकारणें. 
स )र--पु. एक प्रकारचे कडधान्य; पां ३ मन वळविणे; अनुकूल करणे. -अक्रि. १ (जखम ) बरी दोत 


च र्‌ . १] सठार- रीची 
वेल ब त्याचें फळ. हें | येणे, भरत येणें. [सं. सृष्ट; ग्रा. मह ¦ ] सठार-१ (जरतारीची ) 
मटाळू--न. (बः) एक म तार चपटी करण्याचे हत्यार. मठारणी, मठ!रणे-ज्ीन. सोनार, | र 
अ त ps ही एक न बोलता; सुका्याने |तं इ० चा साखळ्या इ० साफ करण्याचा, सफाडे देण्याचा, 
( कस ; असणे; राइ होणे. ) -विः १ जागच्याजागी एक-।पोंचे काढम्या ग ठक हा द 


शको. ६. २ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र मडू-मंड ] 


जः २४०६ i मंडळ 


जज्जल भभ 


मठारणे--अक्रि. १ (व.) सुस्त. होणे; मंद होणे. * | 
पोरगा फारच मठारला आहे. ? [ म्र] २ माजणे; गर्विष्ठ, उन्मत्त | दांत मुद्याचे) समर्थेन; सिद्ध करणें; स्थापन, याच्या उल 
` होणें. “ जो गवोहंकारें वाढे । देमे मठारुनी चढे। ' -जञाप्र २३०. खं न. ५ उत्सवप्रसंग; समारंभ. ६ मेघमंडळ; मेधांचे आका- 
[ दे्रा. भडद्रःाव ] शांत गोळा झाळेछे पटल. ( क्रि० घालणें ). [ सं. मेडन ] 
मह, मठ्या, मठ्ठथा-वि.क्रिवि. मः पहा. मंडप-घ. १ म, मुंज इ. प्रसंगीं घरापुढे खांब पुरून ऊन 
` मड-डे--न. १(को.) प्रेत; मुडदा; मढे. ' चितेवरी शोभळ|इ० पासुन निवारण होण्यासाठीं वद्नादींनी आच्छादिलेली जागा; 
मड । ? -दावि १४७. २ उगी, त्रासदायक माणूस; पीडा; | मांडव. २ वेळ इ० स चढावयासाठीं केलेला कामस्या इचा 
.छचांड. ३ (गो. ) देवादिकांचा अंगांत होणारा संचार; अवसरः | मांडव; लता$ज. ३ सभामंडप; देवळांतील श्रोते, भाविक लोक 
घुमारा; ` किंवा असा संचार झाळेला माणूस. [ सं..सुत; प्रा. इ० ना वसावयासाटीं गाभाऱ्य!पुढें असलेली जायगा. ४ (छ. ) 
मड; का. मडिस्मरणे ] | -  |मेषांचें आकाशांत गोळा. झालेलें पटल; मेघपटल. ' पावसाने 
. संड--य. १ आजाऱ्याला देण्यासाठीं भाताच्या लाह्या मंडप घातला. ' ५ घावे; माळवद. “ मढ मंडप चौबारी। देखे 
` शिजविळेलें पाणी. २ भाताची पेज ( औषधी ). ३ कोणत्याहि | घर्मैसाळां। ` -ऋ २०. [सं ] °ताणणे-मंडप घालणें-उभारणे. 
-पदाथर्चि सत्व, सार, तवंग, निवळी, साय. ४ मद्य. [ से. ]. “आसन घालुनि प्राणायामे । चित्त चतुय मंडप ताणू । ? 
संड--वि: (वे. ) १ हट्टी; काम न ऐकणारा. ` काय मंड -मध्व ५२१. °्घ( घु )खणी-ल्ी. (गर्दीत अंगाला अंग 
युळ्गा आहेस बुवा £ ' २ बोथट, मंद धारेची ( सुरी, चाकू,इ० ). | घासले जातें यावरून ) मंडपांत होणारी अतिशय गर्दी; खेंचा- 
[ स. मंद; का. मइ] खेंव. “ तों मंडपघ्रसणी होतसे देख । मागे न दिसे जावया । 
संडई--खी. भाजीपाल्याची जेथें मोठ्या प्रमाणावर खरेदी |-ह ३४.९२. -वेसीस्व ३.६९. ०देवता-ज्ली. लभ इ० प्रसंगी 
विक्री होते असें शहरांतील ठिकाण; भाजीपाल्याचा वाजार. | घातलेल्या मंडपाची प्रत्येक खांबाच्या ठिकाणीं पूजिली जाणारी 
[ हिं. मंडी ] अधिधात्री देवता. ०शोभा-ली. १ हंड्या, झुंबरे, सुंदर बल्ने 
मेडक- स॒. गव्हाच्या पिठापासून केलेलें एक पक्कान्न; मांडा |इ०नीं -केळेळी विवाहादिप्रसगीच्या मंडपाची शोभा. २ थोर, 
पहा. [ सं. ] विद्वान्‌ लोकांच्या आगमनाने मंडपास आलेली शोभा; मांडवशोमा. 
मडकी-के--खीन. पाणी भरण्याचं मातीचे भांडे; डेरा; | ०प्रतिष्टा-ख़ी. संडपदेवतेची यथाविधि केलेली स्थापना. 
माठ. [वै. स. मणिक; देप्रा. मडक्क ] सडकूल-न. ल्हान मडके;  मंडपी-खी. १ देवाच्या मूर्तीवर रांगहेला कामट्यांचा फुलवरा. 
गाडगे. मडकोभांडीं-हंडरीं-न.अव. स्वयंपाकाची भांडी-|२ लहान मंडप. मंडपोद्वाखन-न. लम इ०प्रसंगीं घातलेल्या 
कुंडी ( समुच्चयानें ). मडक्यांतली वरू-वरव-खी. १ मड- 
क्यांतळें शिलकी धान्य. '२ (ल. ) अल्पस्वल्प संग्रह. वरव पहा. 
“ कोंकणातळें पीक मडक्यांतली वरव. ? कः 
सडखुऴ--ली. (कु. ) मळणीचें गवत'वरखालीं करण्याची 
काठी. [१ का. मडिके=शेतक्रीचें एक औत ] ~ |रलेली, फॅशनेवळ खी. ३ पत्नी; राणीसाहेब. “आपली एळ्एळू. 
मडगा-गे, मडघा-न. १ नरडें; गळ्याचा पुढचा | वीची परीक्षा पास होते आहे तों आपल्या मडमसाहेब वयांत 
भाग.-शर. २-अमछ; सत्ता. “ आज तो रानटी व जुनाट मडघा | येऊन मुंबईस ठेवल्याच | ' -मोर. ४ [ ई. मॅडम ] 
मोइन दयाळु इंग्रजांचा सुधारणेचा... !-खेया २८. ३ स्थान;| मडमडणे-_अत्ति. ( ताप, दुखणं इ०चीं पूवेचिन्हें म्हणून ) 
घर. “ मेदामेदाचा मडघा मोडिला  [.-दा ५.९.३९ [ मठ-ढ ] | अंग मोडून येणं; कसकसे ( अंगं). 
मडगे--न. (व. ) एक धान्य. | . | संडळ-ळ--न. १ वतुळ; वल्य; चेर; परिघ; चक्र. २ चंद्र, 
` मडचणे-_क्रि. ( वे. ) घडी घालणे; दुमडणें. [ का. मडचु ] सूये इ०चें बिंब. ` पे मंडळ आणि चंद्रमा । दोनी नव्हती सुवर्मा 
संडण--न. (कु.) मनुष्यांचा समुदाय; मंडळी, { स. | -ज्ञा १४.४०५. ३ प्रांत; क्षेत्र वीस किंवा चाळीस योजना- 
[ पर्यतचा आसमंतांतीळ प्रदेश; भोंवतालचा प्रांत. ४ बारा चक्र 
संडन-ण--नः १ शोभाः थाटमाट; सुशोमितपणा. .२ [वती राजांनीं ज्या प्रांतावर- राज्य केलें तो प्रांत, राष्ट्र. ५ 
अळंकार; भुषण; दागिना. “ सकळा भषणां भषण । ते मंडण | (यावरून ) प्रांत; देश; राज्य. जे-कुरुमंडल. ६ समुदाय; समूह; 
तिन्ही डोकी । ' -एसस्व २.४६. “राम योग्यांचे मंडन । | सभा; समाज; टोळी. ७ वठुंळाकार ठिपके असलेलें कोड. 


~ 


प्रसंगाच्या समाप्तीस केलेलें विसजन; भडपदेवतोत्थापन. [ सं. 
सडप--उद्घासन] 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


be, 
-सूपाळी. ३ सजविणे; शोभविणें; थाटमाट करणें. ४ ( वादविवा- 


संडपांत आवाहन करून स्थापिलेली जी देवता तिचें त्या 


सडम, मअड्म--खी. ? युरोपियन खी. र | (उप. ) सुधा- | 


मंडळ २१४०७ मंकी 


ऱन्म्य्य्य्च्च्य्चन्छ्चञा च च ---------.चचचच्च्च्च्च्च 


> अ 


८ देवतेची स्थापना करण्यासाठी काढलेली एक गुढ वपैळाकार| मेडळी--पु. रत्नाच्या दलालांचे एक प्राचीन नांव. 

आकृति. जतोद्या पनप्रस्गी देवतांची स्थापना करण्यासाठी विशिष्ट मड (ढ)चळ--घु. (कु. वे. ) परीट; धोबी. म्ह० ( गो. ) 

रंगाने रंगविलेली संवतोभद्र, लिंगतोभद्र इंन्मडळें प्रत्येकी. ९ एक सहे भायेर काढल्यावर कलामा बोग्याचि सातच 

निरुपद्रवी सपे. १० देवास नेवेद्य दाखविताना पात्राखाहीं कपडे कोणते हें तो मेल्यावर कळावयाचे (खरी स्थिति शेवटीं 

पाण्याची (चौकोनी, वतुळाकार, त्रिकोणी इ०) काढलेंडी आकृति. | कळतें). [ का. सडिव ] 

११ सैन्याची वएुँळाकार रचना. १२ चुन्याच्या घाणीची वछु-|. मेडवळी--खी. (विरू, ) मुडावळी पहा. 

ळाकार चाकोरी. १३ बेचाळीस दिवसांचा काल. “त्यासि .एक| मंडवारी--पु. ( परदेशी तेली ) ल्मसमारंभांत मांडवांत 

मंडळ सांग । पठण करूनि कायैसिद्धी । ' -व्यं ९४. १४ (समा- मधला खांव मेहुणा पुरतो व त्याबद्दल मानाचा म्हणून जो सवा 

सांत) शरीराचा तो तो भाग. जसें- मस्तक-कुच-क़णे-मंडळ. | आणा त्याला मिळतो तो. -वदलापूर २७१. ०खाण्या-पु. 

‹ त्तमं नाभिमंडळा आगाधा । समवेत ब्रह्म पेलिळें दोंदा । ? -ऋ | ऐल्यांत जातीचे पंच येऊन त्यांनीं विवाहमंडप स्थापणे. -वदला- 
०. १५ (कु. ) समुद्राच्या तळाशीं असलेले खडक. १६ राज- | १९ २७- 

नः १ [ क गफिरण-व्ुळाकार, 'गोळ फिरणे.) मडबी-सु- कोळ्यांतील गांवदेवीचा पुजारी.-वदलापुर 

विर रनयम गांटोळे फिरविणे चः): pS वाळ्यांचा. एक प्रकार. -अफला ५५. 

*्गति (बाहु )-पु. (नृत्य. ) बाहू वुँळाकार फिरविणे. ता 

०देवता-ली.अव. १ एखाद्या म्रताच्या आरंभीं सवतोभद्र, 


2 मडाइ--जरी. मंडई पहा. [ हि. 
छिंगतोभद्र इत्यादि मंडलांवर पूजिल्या जाणाऱ्या देवता. २ मडाई Fr js न Pe 
( ल.) राजाच्या बरोबरचे सरदार, प्रधान. ३ राजसभा; दरवार, आ कर्जाऊ 


घेतला असतां त्याच्या संतोषाथे ठरहेल्या व्याजापेक्षां अधिक 
४ कोणत्याहि सरदाराचा,थोरमाणसाचा लवाजमा. ०वत--क्रिवि. दिके इर्य; मनोती. 


बुळा्रमाणे; वाटोळा; चक्राकार. *वत-न. अनेक पानें चोयांनीं | ` डाा--न--न. १ आकाशांतील मेघांचें पटल; मेघाच्छा- 
टोंचून जेवणासाठी केलेरे जेवणाचे पान; पत्रावळ. [ मंडळ | दून, ( क्रि० घालणे). “ पावसाने भंडाण घाते आहे. ' २ 
पत्र] ०स्बस्तिक( करणा )-न, (नृत्य) ऐंद्र स्थानांत उमे राहणं |, शोभा, अलंकार; दागिना. “ घराचें मंडान बायकोच. * 
व हातांचे स्वस्तिक करणें व आपल्या समोर वसलेल्या मनुष्याला || सू, मंडन] र 
अमिमुख दिसतील असे तळहात वर ठेवणे. मडली-ळी-ली. १ भडावळ-ळी--जी. ( विरू.) सुंडावळी पहा. 
मनुष्यांचा जमाव, समुदाय, संघ. २ ( कायदा ) एकमेकांशी भागी- मंडा(डो)ळी--ची. मंडली ( किडा ) पहा. 
दारी असणाऱ्या माणसांचा समुदाय, मंडळ. (ई) फमै. २ स्पशे| मडिग--पु. कानडी अस्टुस्यांची एक जात; मांग. [ का. ] 
केल्याबरोबर वेटोळे करून बसणारा अनेक पायांचा एक किडा,वाणी.| झेडित--वि. १ सुशोभित; अलंकृत. “मग काढिली प्रिका!: 
३ (खि.) सवैत्रिक मंडळी; पिता, पुत्र व पवित्र आत्मा असा जो दुकुम मंडित ुरेखा। ' रप ३.५२. २ (.) भूषितः 
सनातन एकच देव त्याजवर भाव ठेवून म सस्ती स सि ब शांति क्षमा दया विशेष। तेणे 
विणाऱ्या पृथ्वीवरील सबै लोकांचा संघ. (इ) एकेशिया. " आणखी | मंडित सत्पुरुष । '। स. 
सी तुला सांगतो की, तं पेत्र (खडक) आणि जां खडकावर मीं| मडी-_ जी. (बे.) वाफा; याळ { का] क 
आपली मंडळी रचीन, ? -मत्त १६.१८. ४ ( खि.) स्यानिक मंडी--ली. (तंजा) दगडादं पसरट तांडाच भांडे; अ 
मंडळी; ईश्वरोपासना, शुद्धाचरण व खिस्ताच्या राज्यांचा विस्तार मंडूक- 3. बेइक. [सं.] ०प्लुतिन्याय-प. ् टं 
; डेला व सावैजनिक उपा- प्रमाणे उड्या मारीत मारीत-मधलाभाग गाळून-भराभर केलेले 
हे हेतू पुढे ठेवून विधिपूंवक स्थापित झाटेला क Mom pe 
सनेसाठीं नियमितपणे एकत्र जमत असलेला खिस्ती , काम. भंड्काचुचू bu र न वे गा प 
` संघ, (इं. ) कॉँग्रिगेशन. ५ ( गहू, बाजरी, भात इ० ) पिकाच्या | मंडूकाखन-न. प्रथम साडी थाडून बसण. नतर ६ न्ही पायां 
पेढ्यांची वघुळाकार गजी. ६ पति किंवा पत्नी परस्परांविषयीं | तळने उताणे करून मांड्या ढोपरासह रंद.करून उताणे तळव्यावर 
न _ पु. १ मंडळ, थवा, | कते टेकणे. नतर दोन्ही हात ढोपरावर टेकर्णे. -संयोग. २३७. 
गोळ्तांना- मभता सबली ळी] विळे । मंड-| मंद्धको--खी. घोड्याच्या खुराचा शेवटचा भाग. -अश्वप. 


पडलिक. “ उखरडा धाथ र ° 
र स स ज णा ध “कल 


: २.३८. 
राजा. २ मांडलिक राजा. [ मडलमदर ] 


CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मंडुर : २४०८ मणगर 
ooo नफा >>> >>> 
सढवणूक-ची. मुलामा देण्याची, मढविण्याची क्रिया. मढींव- 


मंडुर-- पु. १ लोखंडाचे कीट, जंग. २ त्यापासून 
ओषध; एक रसायण. [सं. ] वि. मढविलेलें; मुलामा दिलेले. 
मडं-ढे--न. प्रेत; मुडदा; शव. ` देइ पडतां म्हणती मडं। १ मढी--ल्री. १ साधु, बैरागी इ०ची लहानशी झोपडी; मठी, 
-दा १३.६.२३. [ सं. सत; प्रा. मड; का. मडिनमरणें ]| लहान मठ. ` गांवाबाहेर आंत कोसावर गोसाव्याची मढी । १ 
०पाताळाबप-( यो. ) ठार मारणे. मड्याच्या ताळ्याचे-|-पला ८२.. २ डोंगर इ० च्या पायथ्याशी पाण्यासाठी खण. 
ताळूवरचे लोणी खाणारा-प. (ढ.) अतिशय नीच व लोभी-|लेली खळी; झरा; टांके. [ मठी ] 
मनुष्य. मड्यावर पाय देऊन जाणे-करणे-मरणोन्सुख | महू--वि. (अशिष्ट) मधुर; गोड ( फळझाड, फळे ). जसे 
मनुष्याकडेहि दुलक्ष्य करून ( कांहीं जर्रीच्या कामानिमित्त) महू-चिच-बोर-टिंब. ' कडू खातां मढे आलें मी गर्भीण झालें 
दुसरीकडे निघुन जाणें. मेळे मर्ड आगीला भीत नाहीं-|त्ीं। ? -पला १०२. [स.मधु] 
कोडस्या व निगरगट्ट माणसाबद्दल योजितात. झ्ह० १ केश उप-| आअण--पु. १ एक वजनी किंवा मापी परिमाण; हें निरनि- 
टल्यानें काय मडें कें होते? २ (गो. ) मडें गेढ मसणा, |राळ्या प्रांतांत निरनिराळे असतें. मापी मण वारोली किबा 
त्याची ना वासना. ३ (व.) मड्यास शृंगार नाहीं रयतेला उपकार [सोळोली ( १२, १६ पायल्यांचा) व वजनी ४० शोरांचा 
नाहीं. ०कळा-खी. १ मरणसमयी तोंडावर येणारा फिकटपणा, |साधारणपणें असतो. २ मणानें मापळेळे-मोजलेले धान्य, पदार्थ, 
पांडुरता. २ (छ. ) केलेल्या गुन्ह्याच्या भीतीमुळे चेहऱ्यावर ३ जमिनीचें सद्दा विघ्यांचे एक परिमाण. [ सं. मान; अर. 
दिसणारा निस्तेजपणा. ०पृचक-न. वैशाख महिन्यांतील धनिष्ठा मन ] ०खाण-पु. छुमारें एक मण. अणका-पु. १ एक मणाचे 
नद्षत्रापासून पांच नक्षत्रांचा काळ ( थनिष्ठापंचक ). या अवधींत | माप किवा वजन. २ एक मणाच्या मापाचे भांडे, पारी इ०; एक 
सत्यु फार होतात. ०पंड-न. मढ्याची जकात. -अस्ट्र २८. |मण वजनाचा दगड इ० सणकी-ली, एक मणाचें घातूचें किवा 
मंडोद्री--जी. (अप. ) मंदोदरी पहा. . दगडाचे वजन. 
मंडोखरी--खी. ( व.) फोडणीचे वरण; आमटी. [मंदसोर ]|: मणका---पु. १ मोठा मणि. “ मणका येक त्यांनीं बांधिला 
मंडोळ--प. (कु. ) अंड्यांतील पिवळा बलक. पायासीं । ? -रामदासी. २ गळ्याच्या पुढील भागावरील उंच- 
मंडोळी--जी. ( विरू. ) मुंडावळ पहा. |चटा; ` कंठ्मणि; घांटी. ३ माकडहाड; गुदास्थि. ४ पृषठवंश- 
मडीरा--पु. (महानु.) धागरधुंमा नांवाचें मातीच्या रज्जूंतील दुन्यासारखा भाग प्रत्येकी. ५ गळ्यांत बांधाव- 
घड्याचें कमरुसारखें वाद्य. “ मडौराचां वंबाळी । योगिनीचक्राचां | याचा मंत्रसिद्ध ताईत, तोडगा. ६ घोड्याच्या गळ्यांत बांधतात 
गोंदळीं । ? -शिछु ४४६. [ सं. सद्=माती+डौरःडमरू ] तो मणि. ७ कप्पी; खोबणीचें चाक; (इं. ) पुळी. ८ छत्रीच्या 
मड्डा--वि.( व. ना. ) अतिशयं आंबट ( दहीं इ० ). “ भाव ज्या भागांत काड्या वसवितात तो चक्राकार अवयव. [ मणि] 
जवर आणि दहीं मझा. ' ०ढिला करणं-१ बेदम मारणें. २ अतिशय कष्ट करणें. 
मडडुक--न मडके. ' दृष्टांत दे शुकहि मड्डकभाजनाचे।| मण(न)गट--न. १ हाताचा पंजा आणि कोपर यां- 
तैसेच नेत्र अति दारुण दुजैनाचे । ' -वामन, हरिविलास २५९. |मथील भाग; ( सामा. ) मणिबंध; पंज्याचा सांधा. २ पाऊल व 


मढ--पु. कळी; अंकुर. ` तो तृतीय-नयनाचा मदु । फुटला | पायाची नळी यांच्यामधील सांध्याचे हाड; घोटा; पायाचा 


जैसा । ? -ज्ञा ११.३०४. डोळा; गोफा. ३ घोडयाच्या पायाचा सांधा. ४ (ल. ) उपाय; 

मढ--पु. १ मठ पहा. -पाटणचा शिलालेख शक्र ११२८. | माग; योग्यता ( शक्ति, पैसा, विद्या इ०ची ). [ सं. मणि+कट ] 
२ कोठडी. “ मग आधवींचि सर्डी । धानाच्या आंतुल्या भढीं । | म्ह ज्याच्या मणगरास जोर तो बळी. ०घेणे-बोंबा मारणे; 
ऱज्ञा १८.७४२. [ सं. मठः प्रा. मढ; हिं. पं. मढी ] मढगा-|बोंवलणं. ०घयरणे-एखाद्यास कांहीं अपराधांत पकडणे; आरोप 
पु. मट; आश्रम; घर. मडधा पहा. [ मठिका ] ठेवणे. भणगरांत-मणगटास जोर असणे-द्रन्य, अधि- 

मढणं, मढविरण--क्रि. सोनें, चांदी, वख, कातडें इ०नीं कार, योग्यता, शारीरिक शक्ति इ० बाबतींत समथ असणे. 
एखाद्या पदार्थाच्या आंतल्या किंवा बाहेरच्या.वाजुस थर, आच्छाः|मणगराचर कॅ येणें-हातांतील जोर नाहींसा होणें; एखादे 
दून देणें; ऊपेटणें; आच्छादणें, आस्तर घालणे; मुलामा देणे. 'स्तंभ |काम करावयाला असमै असणें. मणगरावर गोणी पडर्णे- 
मढिळें दिव्य सुवर्ण । ' -मुआदि ४१.८. -ज्ञा १७.२५१.| येर्णे-(ल.) एखादें कष्टाचे किंवा जबाबदारीचे काम लादळें जाणें. 
“सुवरणैशिगी देऊ मढऊन |  -नव १७.१३५. [ दि. ] मढणा-| मणगटावर तेल-तेल चुना घालणें-ओतणे-बोंबा मारणे; 
बळ, मढवाइ-ली. मढविण्याची मजुरी, किंमत. मढचणी, | बोंबलत सुटणे ( कांही एक विद्येविषयीं अज्ञ). मणगटावर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मणगणे २४०९ 
ba मा न स्स्स जे खै ~ 
तेल घातक पादिजे-सूखै, अडाणी मनुष्यास डद्दून योजि- 


°भूमिकाकम-न. ६४ कलापैकी कला; त्रिकोण, चतुष्कोन 
तात. मणगटासारखे मणगर पाहून कन्या द्यावी, i 


आाङृतीत जमिनीवर मण्यांची रचना करणे. [ सं. ] ०भूषण- 
न. रत्नांचा अळंकार.  अष्टादशपुराणें । तींचि मणिभूषणें । ? -ज्ञा 


मणगटरासारखे सणगर पह्दाचे-शरीर, पैसा, परिस्थिति इ० 


बाबतींत कन्येशी झुळणारा वर पहावा. मणगडाशीं मणगट|१.५. [ सं. ] "मंगळसूत्र-न. १ मुहृतैमणि व मंगळसूत्र. २ 
घाखर्णे-एखाद्यारशी बरोबरी, स्पर्धा करणे, मणगटी-खी. लहान क्रियांचा मणि व मंगळसूत्र एकत्र ओवळेला एक अलंकार. मण- 
सुलांच्या मणगरांत घालण्याचा मण्यांचा एक अलंकार. खुरा-पु. सौनाराची मणि इ०करण्याची ऐरण. [ मणि+खुरा ] 
सणगणी-_क्रि. ( कों. ) चण्याची डाळ व तांदुळाचे पीठ|मणदोरा-पु. १ गाडीवरचें ओझे बांधावयाची दोरी व ज्याच्या 
यांत गुळ घाडून कालवून तें एकत्र शिजविणे, भोंकातून दोरी ओवून खेचतात तो मणी, ठोकळा ससुच्चयानें. 
मणा--प. (प्रा. ) (विरू. ) मणी (मद्न मध्ये पहा ). २ नदी ओलांडणारी घाव इकडेतिकडे वाहवत जाऊ नये म्हणून 
सणि-णी- प. १ हिरा; माणिक; रत्न; माळेत ओंवण्याचा | नदीच्या दोन्ही काठांवर पुरलेल्या दोन खांबांना वांघळेली दोरी 
गोलक, गोळी.“ मकरकुंडें तळपती श्रवणी । कंठीं कौस्तुभमणि व तिच्यावरून सरकणारा लाकडी भणी, ठोकळा. ३ पिशवी, 
विराजित। ' -तुगा १. दगड, लाकूड इ० कातून, घडून : तयार बटवा इ०चें तोंड उघडावयाची किवा बंद करावावयाची दोरी; 
करतात ती गोल्वस्तु. २ शिश्नाची बोंडी. ३ योनिलिंग; दाणा, |घांवता दोरा; ओढदोरा. ४ लोंबत सोडलेला पडदा ज्या दोरी- 
४ (छ. ) कोणत्याहि गुणाने श्रेष्ठ, ललामभूत मर्य. ५ ज्याच्या | वरून सरकविला जातो ती दोरी. ५ स्रिया कंबरेला बांधतात तो 
भोकातून दोरी ओंवून एखादी जड वस्तु वर उचलतात, खंचतात | अभिमंत्रित दोरा. ६ वक्नाच्या दोवर्टी किंवा ताग्याच्या दोवरीं जे 
किंवा भारा, ओझें इत्यादि आवळतात ती लाकडाची कप्पी; आडवे जाड धागे ठासलेले असतात ते समुच्चयानें. [ मणि-- 
(इ.) पुली. ६ निकणांतून पाखडून निघाळेळे पोंचट दाणे. मदन दोरा ] मणेर, मण्यार-पु. एक विषारी सापाची जात. मणेर- 
पहा. ७ सापाच्या किंवा हत्तीच्या डोक्यांतील एक रत्न. “कोधे | री, मण्यार-यु. १ एक जात किंवा तीतील व्यक्ति. हे. लोक 
चवताळतो ज्यापरी जातिवंत जो फणी! त्तयाचा कोणी हरितां| बांगड्या, मणी, कांकरणे तयार करतात व विकतात. २ स्टेशनरी 
मणी । ?,-विक ३२. ८ पुरुषाचे रेत. ९ लोखंडाच्या पत्र्यास|सामान विकणारा दुकानदार. ३ जवाहिऱ्या; सराफ. मणेरा, 
भोंक पाडण्याकरितां त्याच्याखाली ठेवतात तो छिद्रयुक्त ठोकळा. pp १ मण्यार लोकांसंवंधीं. २ स्टेशनरी सामाना- ` 
स. मणि ० सुतासाठी मणि फोडणें-अत्यंत अल्प | संबर्थी, -सुब्या ११. 
रो ख पोती हानि करून घेणे. पका माळेचे| मणिक--न. मढकें डेरा. “ पादुनिहि अमरमणि कीं कारा- 
सणी-( जपाच्या माळेतील मणी सारखेच असावे लागतात सदनांत शिखिशिखां जसि मणिकीं। ' -मोकृष्ण २.२०. [ वै. स. ] 
यावरून छ.) एकसारखे वाइट, दुबैतैनी. ०केठ-प. पक्षिविशेष;| मण्यारी--पु. (को. ) एक अकारचा सासा. 
तास; चाष. ०कणिका-ली. १ काशी येथील एक तीथे. २ एक| सतू सना. (समासात ) सा उदार अपूपः मत्यतता रः) 
विशिष्ट आकाराची पाणी पिण्याची लोटी, तपेली. [सं.] ०कार-| मत--न. १ अभिप्रायः मनांतील विचार; व कपना 
पुः जवाहिरी; जव्हेरी; मण्यार. [सं.] °घोळणी-ी. मणी | आवना; डि ३ विशि विचारसरणी पक्ष (घम, 
तयार करण्याचे सोनारार्चे एक उपकरण. ०ज-वि. अंड्यापासून | तत्त्वज्ञान यांतील 5 ४ व्य bmn - eS 
उत्पन्न झालेला ( पक्षी इ० ); अंडज. “ परि आधीं तंव स्वेदज । | समस्त । शुद मा डं 1? ५ म्हण “य र, वरी न 
जारज उद्भिज मणिज । ?-ज्ञा १५.१४८. [सं.] ०नीभ- | देचि मत, करि मन तैक्यार्चेहि ह ve क ३. 
वि. सबै शरीराचा रंग गौरवर्ण व फक्त टाळूच्या ठिकाणीं तांबडा ५२. १ म या चा ं य 
असा ( घोडा ) -भकषप १.२२. *पु( पू)र-न. (योग) नाभि. (ई-) me कर वलन, 
स्थानाजजळील एक चक्र, या ठिकाणी ड पासून फं पोत म hs = ति चववाह ' -मोङृष्ण ७१ 
असूनं, मोक्षदायी म्हणून या चक्राचे चितन करतात. ' नाभिस्थानीं दोन्हीं दि प ता क ह 
मणिपुर कमळ 1? -विङ १.५०. “मणिं चे राहोनियां1* (१. [1 * ह MO देए. २ निवड र 
-ज्ञा ६,२१५. *्यैघ-पु. १ मणगट. २ एक इतः याच्या सतर ही नोंदणे ल (३ [ह दा स 
चरणांत नऊ अक्षरें ब भ, म, स हे गण असतात. उदा० ' द्रव्य आपली जी न ह (इं. र क मत 
मिळाचें याकरितां । कां इलक्यांना आजैवितां । का ss जोडी का येता बी नाही ! ° सुको म 
हो तो भनवान्‌ । ईश रमेचा जो भगवान्‌। ' [ स॑. ]। काड करा $ या 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मंत [ २४१० | यस 


~ ba MRT oS TTT CT ESS | 
वि. मत देण्याचा हक्क असलेला. ०पत्रिका-ली. ९ --- ? -स सं २.१२८. [ सं. ] संता-वि. मनन करणारा. ` मन, 


` आधारभूत लेखः प्रमाण. “ पुराणें इयेविषीं । मतपत्रिका । ! -ज्ञा | मंता, आणि मनन। याचें समुळ भान उच्छेदी । ? - र 
ड एभा १४, 
१३.६६. २ जीवर मत नोंदतात तो कागद. ( इ. ) व्होटिंग पेपर. | ५२४. 
०प्रद्शोक-वि. केवळ मताचे दिग्दर्शन करणारा. “ अमुक सभा| अति--खी. १ बुद्धि; जाणण्याची शक्ति. ' कशी हीन झाली 
मतप्रद्शेक स्वरूपाची आहे. ?-के १.२३५. ०मतांतर-न. | तुझी मति। ' -ऐपो १४६. २ मन; अंतःकरण. ३ विचार, हेतु. 
अता) सत. ०चाद्‌-ऽ. आग्रह. ' एकाचा मतवाद | बुद्धि पहा. [ सं. ] ०चाळणं-आकलन होणे. ` आपली बरीच 
निितीं । करितां श्रतिवाक्य व्युत्पत्ती। ' -एभा २६.१८४. [मति चालते. ' -विवि ८.३.४७. ०प्रकाश-वि. ज्ञानवान; वुद्धि- 
°्वादी-वि. त्या मतांविषर्यी दुराग्रही. ०स्वातञ्य-न. | बान. ` विनायका अभयदाता । मतिप्रकाश करीं मज । ' -गुच 
स्वतःचा अभिप्राय देण्याचें व Ee त्याप्रमाणें वागण्याचे स्वातंत्र, | १.११. °ञ्रम-विञ्चम-. चूक; चुकीचा समज; बुद्धिर. तिय 
झिक्षकांच्या मतस्वातंत्र्याचा र निघालेला होता. ? -केछे १. | मुखे मतिश्रमें। मी कर्ता म्हणे। ? -ज्ञा ३.१७८. ०मंदृ-वि. बुद्धीने 

व मताधिकार-पु. मत देण्याचा अधिकार. मता(त्ता) | कमी; जड बुद्धीचा; मद्र. [सं.] ०मान-वैत-वि. बुद्धिमान्‌; 

नयु. स्वतःच्या मताचा अभिमान. मता(त्ता)भिमानी- | शहाणा; घृते. ` तंव एकीं.मतिवंतीं । या योळाचिया खंती । २ -ज्ञ 

बि. स्वतःच्या मताचा अभिमान बाळगणारा; मतवादी. 4३.४०, 

आ मंत--नामांचीं 9 अकल युक्त द्या अथी त्यांस | मती, मतीत, मह्टी--जी. ( विणकाम ) जिभई; कापड 
डलला अनुवंध जरसे-बुद्धिमंत; शक्तिमंत. मान पहा. [ सं. मत्‌] | विणीत असतां तें आकसू नये म्हणून त्याच्या दोन्ही काठास ताण 
मतकापड--न. ( विरू. ) मातकापड पहा. देण्याची पट्टी. हिच्या दोन्ही टोकास अणकुचीदार व सुरसारखे 
क हत्ती. [ सँ. ] बारीक खिळे असुन ते कापडांत रुंतवितात. 
ता OR 223333 संतु--प. अपराध; गुन्हा; अन्याय. “ तुझ्या जिरविले बहु 

१७७0000 यी अभिनित काणे: संतर बाळग; आणे प्रणतमंतु पोटेंपण । ? -केका १८. [ मन--मंतु 
संतरणें--उक्रि. १ अभिमंत्रित करणें; मंत्र घालणे; भारणें; आ ल खी, (नाविक य रद्वा 

क) ९%) एखोयाचा कही मोठ डोलकाठीस बा आणि तिसरें शीड ७२ ल्यावर 

` सांगून, गोड वोळून वश करून घेणे. [त्र] ह ह टीस बांधतात आणि तिसरें उभारलं 
मतलइ, मत्छई-खी. (नाविक) जमिनीवरून समुद्राकडे र 

र मतेलांड--न. ( कु. ) लचांड; ब्याद; कटकट. 

वाहणारा वारा; पूवे किंवा इशान्य दिशेकडून वाहणारा वारा. FE 

[ अर. मत्ळअ=उगवत ] सतोळा-॒. गोंधळ; घोटाळा; नुकसान. ' नव्हे मतो- - 
मतलब--प॒. १ हेतु; उद्देश; इच्छा. ` मुन्शी बोलावून पत्र | 1 त नवा बारायण। यशा ३३०५. [मत] 

ल्हिवयाचा मतलब सांगितला. ? -रा ५.१७९.. २ आशय;| सत्हुण- पु. ढेकूण. [ सं. ] 

सारांश; तात्पयै (लेख, पत्र इचा ). ३ मसलत; वेत. [ अर.| मत्छ--प मासा; (प. ) मत्स्य.  मत्छ आठविता पाळी । 

मत्व्‌ ] मतालळ(ळी )व, मतळवचं-मव. ` जे मतालव, दावि ४८१. [मत्स्य अप. ] 

स्वामींचे असतील ते सवे होऊन येतील. ' -रा ८.२०३. ` ऐवज| मत्त--प. ( संगीत) एका तालाचे नांव. ह्यांत अठरा मात्रा 

देऊन सवें मताळीवचा बंदोबस्त करून च्यावः. -दिमरा २.११. |व नऊ विभाग असतात. 

` मतलबदार, मतलळवी-१ स्वार्थी; स्वाथैसाधु. २ कपटी;| मत्त-न. (विरू. ) मत पहा. 

ठच्चा. मतलबी यार-पु. हितरितक मित्र. मत्त--वि. १ झिंगलेला; धुंद झाळेला. २ माजलेला; उन्मत्त; 
मतचाळा--वि. ( लःवणी ) इप्ववाज; ख्याली; विलासी; | गर्विष्ठ ( मद्य, द्रव्य, कीति इ० मुळें ). ‹ स्वथमैरूप क्रतु । नानु्टी 

रंगेल. “ गळी पडून म्हणे रडरदन नार मतवाली । मी येतें अद्दो | जो म्तु।' -ज्ञा २.१३९. ३ वेडापिसा. [ सं. ] ०मयूरी-ी. 

सुभेदार बसा तरीं खार्ली । ' -श्रला १९४. [ सं. मद; मत्त] |एक समवृत्त. ह्याच्या प्रत्येक चरणांत तेरा अक्षरें व म, त,य,स,ग 

म॑तब्य--वि. मनन करण्यास, चिंतण्यास योग्य. ' तेणेचि हे गण असतात. उदा० माता भ्राता तूं भयनाशा सखया जी । गेळे 
कळे मनासि मंतब्य। ? -एभा ३.६४०. -न. सनन; मनोव्यापार; |स्नाना वित्र तयां अन्न न भाजी । आतां देती शाप सहासी बनि 
विचार. “ मनासी मंतव्य बुद्धीसीं वोधव्य । › ' प्रस्तुत पुस्तकांत | कृष्णा । हाका मारी मत्तमझ्रीपरि कृष्णा । ' [सं.] *०मद्मरी- 

, दयानदाचें चरित्र व मंतव्य हें मुख्यत: सांगावयाचे असल्यामुळे | चीणा-पु. (संगीत) सारमंडळ पहा. ०सुद्धा-वि. उन्मत्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सत्तर 
NS २४११ ने 
णारा. “ महाइटी विशाळ । एक पिसा 
वा य हाइ एक पिसाळ मत्तमुद्रा। ' -एमा TE १ पूजेनंतर ओंजळीत फुळें घेऊन समंत्रक देवास 
मत्तर--प. जमीन मोजण्याचे एक परिमाण, “त्या महन | हर? 3. (ॐ) शिव्यांचा वर्षाव, लाखोली, भडिमार. 
पैकीं : -्े ( क्रि० करण; वाहणे; अर्पिणें ) ०प्रयोग-पु. १ मंत्राचा प्रत्यक्ष 
आपल्या शेतापैकी सहा मत्तर जमीन दुर्गा देवतेच्या रंगांगभोगा- अनुभव पाहे प्र्यो रि 
साठीं दिली. ' -केसरी १०.७.३६. * ह जादुरोणा करणें, मंत्र घालणे. ०सुख-प॒. 
न (नते र आपल्या उपयोगापुरतेच ज्यास मंत्र येतात असा ब्राह्मण. 
मल्लि (करण )--न. (जत्य) पाय वारोळे फिखून न्ह | ०्चादी-वि. तर ब त्यांचा उपयोग जाणणारा; मंत्री; मांत्रिक 
जवळ आणणे ब दातः उंदरेणित. कलभ केणे. *विद्या-ज्ली. १ वेदविद्या. ' अयि माहे ह्मण जे 
मत्ता--खी. द्रव्य; संपत्ति; मिळकत; जिंदगी. [अर. मताअ] ठ र न bees 
'म्ह० काडीची सत्ता आणि अशा मत्ता न "शा १.४७५. २ जादूटोणा करण्याची कडा. ०शक्ति-खी. १ 
(बरोवर होत | द्धाच्या तीन शर्ती दुसरी. बाकीच्या दोन-प्रमुशक्ति व 
चाई) उत्साहदक्ति. २ मंत्राचे सामथ्ये, प्रभाव. ०द्यास्त्र-न. विवक्षित 
मंत्र--पु. १ गुढशक्तियुक्त वाक्य किंबा अक्षरे. ( कि० | देवतेपुढे कोणते संत्र म्हणावयाचे दे दिकविणारें शान; सत्र 
घाले; सारणें; टाकणं; फुंकणे ) मंत्राचा उपयोग मारण, मोहन, | विद्या. ०पड्र-ली, * रामकृष्णहरी › हीं अक्षरे. “ होऊनी 
वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, आकषेण ह्याकरितां करतात. ' जे सावध उत्रडीळे नेत्र । आठवला मैत्र षडक्षरी । ? -ब ७७, 
शङ्नविद्यापारंगत। भंत्रावतार मूते । ' -ज्ञा १.३०९. २ देवता-|०साघन-न. मंत्रशात्रांत सांगितळेछे विधि व नियम पाळून 
स्ठुतिपर पवित्र वचन. उदा० “ ओं विष्णवे नमः ' ३ वेदभाग-| सत्राचा उपयोग करण्याची शक्ति मिळविणे. ० सिद्धि-खी. 
विशेष; वेद्संदिता. ४ मसलत; युप्त स्वा, उपदेश; विचार. (क्रि० मानवी सामर्थ्याच्या आरोक्याबाहेर असलेल्या आठ दाक्तींपॅकी 
सांगणें; देणे). “ धर्मे म्हणे सिद्धि भजे यन्मंत्रा जेवि वासवा| एक. ०स्नान-न. प्रत्यक्ष स्नान न करतां कांहीं संत्र म्हणून जो 
रंभा । ' -मोसभा १.५३. ५ युक्ति; क्लूसि. ' रसु हो आवा अति-| स्नानाचा गोण प्रकार म्हणून विधि करतात तो. ०ज्ञ-वि. मंत्र 
मात्रु। हा घेतासि कविभंत्रु। ? -ज्ञा १३.६३५. ६ शुप्त गोष्ट | जाणणारा; मांत्रिक. ' देखा मंत्रज्ञ बरळु जाय। › -ज्ञा १.१९०. 
गुह्य, ‹ झांफुनि मंत्र थेने अति दुःसह दुःख मज दिल्हे बा हे ।' |मंत्राशि-पु. उत्तरक्रियेचे मत्र म्हणून प्रताचे केलेले दहन; सञ्ाल्र 
-मोशांति १.८. [ सं.] ०बोघास-शुणास-प्रत्ययास-प्रती | दहन. याच्या उलट भडाभि. [ मंत्र+अभि ] मंञ्रित-वि. मंतर- 
तीस-कळूं-येपे-मंत्र परिणामकारक होणे, अनुभवास येणे. लेले. संज्री-पु. १ प्रधान; अमात्य; राजाचा सल्लागार. २ 
मंत्रणे-क्रि. ( विरू. ). मंतरणें पहा. ०अक्षता मंत्राक्षत-|( सामा. ) सह्ना देणारा; उपदेश करणारा. ३ राजाच्या अध्टप्रधा- 
ता-खी.अव. १ मंत्राने संस्कारळेले तांदूळ. २ (ढ.) आशीर्वाद. | नापदं एक; न्यायाधीश. ४ मंत्र जाणणारा व त्याचा उपयोग 
“ त्यास न्यासवाल्मिकादि देति मंत्र अक्षता । ' -मध्व १९. ३ | करणारा; मांत्रिक. संत्रोपचार-प. मंत्रप्रयोगाचे विशिष्ट विधि, 
(वि र.) शिव्यांचा भडिमार. ( क्रि० देणे; मारणे) ०कौटाळ-| नियम. [ मंत्र+उपचार ] मंत्रोपदेश-प. १ मंत्र देणें ( शुने 
- न. चेट॒कविद्या. ' सभामोहन भुररीं चेटेकें । सावर संत्रकौरालें अनेकें। | शिष्यास ). “ मातेच्या दर्जाला जेव्हां चढावे तेव्हां भत्रो पदेश 
-दा ५.२.२. ०चळ-घु. १ भंत्रप्रयोगांत चक होऊन लागणारे | देणाऱ्या गुरूची पायरी बायकांना अ 7 -सेनका ६८. 
` वेड. ` मंत्रचळ नाना खेद । नामनिष्ठे नासती । !-दा ४.२.१२. | २ सद्वामसलत; उपद्श. [मंत्रनंउपदेश ] पासना-खी. मंत्र 
'२ (रू.) वेड लागल्यासारखी, बावचळल्यासारखी होणारी स्थिति. | साघ्य करून घेण्याचे नियम पाळणें. ( क्रिश देणें). [ मंत्र+ 
(करि० लागणें ). ०चळ्या-वि. १ मंतरपरयोगांत चुक झाल्या- उपासना ] | 
सुळे ज्यास वेड लागलें आहे असा. २ लहरी; बेफाम. ३ भ्रमिष्ट; भ. जरूर; अवश्य. ‹ सामान जंगी सरकारांत मतळूब 
वावचळलेला; तीच तीच गोष्ट पुन्हां पुन्हां करणारा. ०जागर- | जाल्यास . बेपारी ..-यांजपासोन विला महसूल खरेदी करण्याची 
- पु. अनेक ब्राह्मणांनी एकमेकासमोर बसुन एका पक्षाने एक वाक्य | परवानगी असावी. !-रा ७.९४. [ अर. मत्छूब्‌ ] 
` स्डरल्यावर त्या पुढील बाक्य दुसऱ्या पक्षाने म्हणावें असे वेद-| हूर. डांस; मच्छर पहा. [ सं. मत्सरा] ०दानी- 
मंत्र म्हणणे; वेदधोष करणे, ०तैत्र-स.भव- १ आई-ोणे; हो, (प्र. ) मच्छरदाणी पहा. 


तोडगे; जपजाप्य; छां इ०. २ युक्तथा प्रयुक्तया; डावपेंच. (क्रिश र 
खरपरणें; पाक मय कोसळणे; ढासळणें; हरणं ) मत्सर-प. दुसऱ्याचा उत्कषे सहन न हाण; इष; हेवा; 


०पुषप-पु देवाची संध्याकाळची आरती वगेरे झाल्यावर विशिष्ट स्पर्धा. यास्ककालीं क य असा होता. [सं.] मत्सरी ः 
वेदमंत्र मोठमोठ्याने म्हणून देवास फुलें वगैरे वाहणे. ०पुष्पा- वि. द्वेष, हेवा करणारा; देशा. (स. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मत्स्य 


२४१२ 


मथुरी 


मत्स्य--प. १ मासा; मच्छ; एक जलचर प्राणी. २ एकमेकांना 


मं(म)थन--न. १ दहीं इ० घुसळण्याची क्रिया. ' कुकुमादि 


छेदणाऱ्या दोन वतुळांत समान असा भाग. ३ मनुष्याच्या तळ- |चचुनि मंयनाळागीं आरंभिती । ' -घनश्यामाची सूपाळी ए २१. 
हातावर किंवा तळपायावर रेषांची बनलेली विशिष्ट आकृति. हें|२ अभिदोश्र्यानें अरणी नांवाच्या खाकडावरील खळगीत लांकडाचा 


चांगल्या नशिबाचे लक्षण समजतात. ४ तीळ (मनुष्य इ०च्या 
शरीरावरील ). ५ विष्णुचा पहिला अवतार. [सं.] ०६न-पु. मासे 
मारणारा; धीवर. “तो मत्स्य मत्स्यघ्न विदारी । तंव लोह निघे 
त्याचे उद्रीं। ? -एमा १.३८४. ०ज्ञयंती-खी. विष्णूने ज्या 
दिवशीं मत्स्यावतार धारण केला तो दिवस; चैत्र शुद्ध प्रतिपदा. 
[सं.] ०देश-पु. कानपूर, भिरजापूर इ० प्रदेश. -अश्वप १.३४. 
०पुराण-न. अठरा पुराणांपेकी एक. ०यंत्न-न. १ मच्छयंत्र 
पहा. २ मासा बसविलेले, फिरते वेघण्याकरितां केळेले यंत्र. 
मत्स्याचतार-प॒. विष्णुच्या दद्दा अवतारांपैकीं पहिला. [ मत्स्य+ 
"अवतार ] मत्स्यासन-न. पद्मासन घालून नंतर तसेंच पाठीवर 
उताणें निजणें व हाताचा कवा घालून डाव्या हातानें उजव्या 
हाताचे वावखड व उजव्या हाताने डाव्या हाताचे बावखड घरणें 
आणि दोन्ही हातांच्या तिढ्यावर डोकें ठेवणे. -संयोग ३१८. 
मत्स्याहारी-वि. मासे खाणारा. याच्या उलट शाकाहारी. [ सं. 
मत्स्यन-आहारी ] मत्स्यी-ली. (काब्य) माशाची मादी. 
[स.] मत्स्यां(त्स्य)द्रनाथ-पु. नवनाथापैकीं एक. नवनाथ 
पहा. “ निरालंवदेशी अनुपम्य राजा । नमस्कार मत्स्यींद्रनाथासि 
माझा । ? -अकक २.२०२. मत्सेद्राखन-न. योगशाञ्जांतील 
एक आसन. मत्स्योदूरी-ली. काशी येथील भैरवाच्या देवळा- 
पत आलेला गंगा नदीचा पुर. [ मत्स्य+उद्र ] 
मथक--न. मुख्य ठाणे, ठिकाणा. “ माल्टा ( वेळेटा ) बंदर 
सुमश्य समुद्रांतीळ अत्यंत महत्त्वाचें नौकाखात्याचे आणि वेमः- 
निः, खात्याचे मथक आहे. ? -किलोस्कर मासिक, जुन १९३६. 
(६ ) हेडक्काटेसे. [ सं. मस्तिष्क, मस्तक ] 
मथरणे--अक्रि संगनमत करणें; एकत्र होणे. ' ते दोघे मथळे 
आणि घर फोडले. ? [ मत ] 
म(मं)थणे--उक्रिं. १ घुसळर्णे; मंथन करणें. “ना तरी शब्द्‌- 
ब्रह्मान्थि । मथिलेया व्यासवुद्धि। ' -ज्ञा १.५१. २ वादविवाद, 
` चर्चा, वाटाघाट करणें. ३ छाननी, संशोधन, परीक्षण करणं. 
४ एखाद्या गोष्टीविषयी ( मनांत ) विचार, मनन, चितन करणें. 
५ अनुकूल करून घेणें; वळविणे. ६ ( काव्य ) ठार मारणे. ' श्वत- 
ह्ये अंचषट श्रुतायुनामा रणांगणी मथिला। ' -मोकणे ३.२५. ७ 
पराभव करणें. ' तव बळ मथितो त्याते मारुनि साधीं रणी निज 
स्वार्था। ' -मोकणे १२.३. ८ घासणेंः मंथन करणं. ' जैसें का 
काष्ठ मथिजे । तेथ वन्हि एक उपजे ' -हा १.२४३. [सं 
मंथन] मंश्रणी-नी-खी. १ रवी: घुसळणी. २ मंश्रण्याची, 
घुपळण्याची क्रिया ३ सोनाराचं मणि तयार करण्याचं हत्यार. 
मथणी-नी-छी. ताक करण्याचा डेरा; माथणी, 


शकु सामत्याप्रमाणें फिरवून असि उत्पन्न करण्यांची क्रिया. ३ (ख. ) 
वादविवाद; चर्चा; वाटाघाट; ऊहापोह. “अध्यात्मविद्या भेदाभेद्‌। 
मथन जेथें ।' -दा -१.८.५. ४ वध; जखमी करणं. ` तेव्हां 
करील कोणी भलता त्वद्वीर मन्मथन राजा । ? -मोभीष्म १.८७. 
[सं.] °्खार-पु. (कान्य ) चंद्र ( हा समुद्रमंथनापासून निघाला 
म्हणून ). “ किं मथनसाराचें बीज । धरूं म्हणति प्रळयवीज । ? 
“खाराचें बीजञ-न. १ कांहीं अशक्य किवा अविद्यमान वस्तु. 
२ लोणी; नवनीत. मथरी-खी. घुसळतांना रवीभोंवतीं गुडाळ- 
ळेली दोरी. मंथान, मंथा-पु. १ मंथन करण्याचा देड; रवी, 
२ ( अरणीवर ) घासून अभि उत्पन्न करण्याचे लांकूड. € आणिका 
हृदयारणीं मथा । विवेकु केला । ' -ज्ञा ४.१३०. सथित-न १ 
बद्विवाद; चर्चा; वाटाघाट. २ लोणी. ' दें शब्दब्रह्माचं मथितें। 
शरीग्यास्रज्ञवेनि हातें । ? -ज्ञा १५.५७१. ३ तत्त्व; सारांश. ' तेणे 
आनंदें बोलतु । भक्तीचे मथितु वासुदेवाप्रती । › -एभा ५-४८८. 
-वि. १ घुसळलेले; मंथन केळेरुं ( दहीं ३०). २ ( ल.) चचि- 
खेला; वाटाघाट केछेला (विषय). सथितार्थ-इ. वादाचा 
निष्कपै; तात्पर्य; सारांश; रहस्य. “ तेथ उद्धवासि श्रीअनंत ।” 
ज्ञानमथिताथे सांगत । ' -एभा १५.१०. सथितोष्ण, मंथोष्ण- 
वि. चुकतेंच घुसळल्यानें गरम झालेलें ( ताक ). 

मथव(वि)णे--उक्रि. वश करणें; वळविणे. “रघोजीने शिंद्यास 
मथवून भोपाळ काबीज करावयाचें ठरविलें । ' -विवि ८-७.१ २१. 
[ मथणें] 

मथ(था)ळा--प. १ हुंडी देणारा हुंडीवर श्रीकाराच्या- 
खालीं करतो ती सही. २ डोकें; माथा. ३ लेखाच्या माथ्यावर 
लिहिळे असतें तं लेखाचे नांव; दिरोनामः (इं. ) हेडिंग. “ अथे 
सुचक प्रश्नाच्या मथळ्याखाली जो एक निवंध लिहिला आहे... 
_केळे १.१४८. ३ समईच्या खालची वैठक, बूड. [ माथा ] 

मँथा--पु. (कमारी) १ मडक्यांना झिलई देण्यासाठी कुंभार 
ज्याचा उपयोग करतात तो कांचेचा मणि. २ ( खा. ) अशा 
मण्यांची माळ. या माळेनें मातीचं भांडे तेल लावून घांसतात. 
[सं. मथ] 

मथारी--ली. (व. ) बैलांच्या सिंगामोंवतीं बांधलेली दुहेरी 
जाड दोरी. [ माथा ] ह 

मथित---ज्री.. ( विणकाम) कापडास ताण देण्याचे ए 
उपकरण; मती, मतीत पहा. x 

मथुरी--ली. एक ल्हान वक्ष. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मद्‌ २४१३ MMMM क वीन र यद 


धुदी = EM > 

मद--उ. १ इद; कफ, मत्तपणा (दारू, धन, विद्या, |सताइे चालण (काम, दा). ‹ हहं तुमचे कामांचे मेद पडे 

कुलिनता इ०युळें आलेला ) ( समासात उत्तरपदीं ) धन-विद्या- | आहे. ! -झ्ादो. २ कमजोर होणें (सांथ, आजार ). «केंद्र-न. 

स्वरूप-तारुण्य-मद्‌. २ उत्कट कामेच्छा; कामवासना. ३ माज-| (ज्यो. ) सदो पहा. [ स. ] ०गति-गामी-वि. ज्यास फारसा 

लेल्या इत्तीच्या गडस्थळांतून निघणारा चिकट इव्याचा खाव. वेग नाही असा; कमी वेगाचा. [ सं.] ०फळ-न. ( ज्यो. ) 
" _  अबृत्तिकर्णाच्या चाळीं । उठिला मद्यंघानिळीं ।?-ज्ञा १७.६. ० - (ज्यो. 


| 1७.६. | मध्यम ग्रह्ाळा ज्या फळाचा संस्कार केला असतां मंदस्पष्ट ग्रह 
४ पुष्परस; फलरस ५ गवै; ताठा; अभिमान; अरेरावी. ' संपत्ति- होतो असे गणितागत अंशात्मक फल. -माधवचंद्रोबा कोश. [सं.] 


मदु सांडिजे । कुरवंडी करनी । '-क्ञा ९.३८१ ६ वेड; उन्माद. |०बुद्धि-मति-वि. जड बुद्धीचा; मद्र. [सं.] ०भाग्य-वि. 
७ आसव; मद्य; दारू. ८ रंगेल्पणा; चेशः ख्याल; विलास कमनशिबी; दुरेवी. ०मधुर-वि. १ गोड; आल्हाददायक ( फळ, 
( तारुण्यांतील ). “ देती बळ चावुनि दाम दांत । सोस र्ती ह्या वास, आवाज, वाद्य, काव्य इ० ). २ सौम्य; मोहक; रम्य 
्रमदामदातें। › [ स. ] ०कारी-वि. केफ उत्पन्न करणारे; कफी. ।( वारा, हास्य, गाणे, बोल). ०रूप-न. १ स॒द्ष्मरूप. -मनको. 
०गज-पु. उन्मत्त हत्ती. ०त्रय-पु. विद्या, धन व कुल ( किंवा जो ह्या ठाववेऱ्ही मंदरूपें। उवायिळेपण ह्वारपे। !-अग्र १.२५. 
-तारुण्य, धन व सत्ता ) या तिदींचा मद. ' अहकाराचिया चळिया।| २ स्यिरपणा; अचलपणा. ०वाणी-ली. भाषणांत सावकाशी; 
वरि मदत्रयाचिया उकळिया । !-ज्ञा ७.७५. "सुख-पु. (ल.) | ओष, किंवा आकपैकता नसणे; वक्तृत्वाचा अभाव. “ माझी 
मदोन्मत्त हत्ती. ' जैसा सिंद्दाचिया हांका। युगांतु होय मदमुखा । ? | अतिमंदवाणी । a न । ' -वि. सावकाश, 
-ज्ञा १.२१५. ०बिव्हळ-ळस-वि. कामविकारामे विव्हल, वेडा |छाप न पडण्यासारखं वोळणारा; [त अकुशल. [ स. ] 
झालेला. मदृ्णे-अक्रि. मत्त होणे; माजे; शिंगणे. ° गाति किती |०चात-पु. सौम्य, झुळु झळ वाहणारा बारा; वाऱ्याची झुळूक. 
किति नाचति हांसति . ते निजती रडती मदले । ` -गंगाधर, रस. | ' गंगातटी सेविती मंदवातें। › [ सं. ] ०चार-वाखर-पु. शनि- 
कल्लेळ २०. सदात्यय-पु. १ मदासुळे झालेला अतिशयित विकार. | वार [ हा वाहसा ह ( त लवकर 
२ गर्व, ताठा इचा .नाश. मदात्यय-वायु-प. उन्माद; जात नाहीं असा पदार्थाचा गुणघमे. (ई. ) वेड कंडक्शन. 
उन्मादवायु. मदांघ- वि. ( द्रन्य, विद्या इ०च्या ) गर्वाने ज्याचा ०चिसञ्ञक-वि. ( शाप.) जो लवकर उष्णता बाहेर टाकीत 
_ विचार नष्ट झाला आहे असा; उन्मत्त. [ सं. मद--अंध ] मदिणी- | नाहीं असा ( पदाथे ). ( इ) बॅड रेडिएटर. el योचा 
खी. इत्तीण. -शर. मदोत्कट-वि. गंडस्थळांतून मदल्नाव होत युणाचे, प्रभावाचे (ओषध ३० ). °वेळ-चेळा-ी. ( ज्यो.) 
असलेला ( हत्ती). [ सं. मदन+-उत्कट ] मदोत्मत्त-वि. ( श्रीमंती, | ज्या समयीं आरंभिळेछे काये वकर तडीस जात नाहीं तो समय; 
विद्या, कुल इ०नीं) माजलेला; उन्मत, पुद झालेल. [ सं. मदम॑|भिइळ वेळ. ( कि० छागं) ०शोषक-वि. ( शाप. ) जो 
जा ] | र उष्णता ल्वकर शोषित नाहीं असा ( पदाथै.). (इं.) वेड अँब्सॉ- 
बैर. ०खुगघ-बि. सौम्य.व सुवासिक ( वारा, वाऱ्याची झुळुक ). 
व «स्मित-डास्य-न. गाढांतल्या गालांत हसणे. ` मंदस्मित वदनी 
केखेें भात; मदन. [ सं. सुदू-मदे ] मिरवे। ? -वि. गालांतल्या गालांत हैसणारा; हसतमुख. ०स्मित- 
.मंद्‌--पु.शनि हा अह.-वि, १ ज्यास फारसा वेग, चलाखी नाहीं बदन-न. स्यदः रु वजे भक. १ र्ती पतिः 
असा; संय; घिमा. २ ( ल. ) मुखै; म बिद्धः “ रजरागीः मह | ` पी पातकांचे नि यु 1 ?-राक १ छू. १५. २ यां, 
मंद । जाण प्रसिद्ध उद्धवा ।*-एभा १३.२४०. ३ जड; आळशी; मी वंदीन पदारविद म्हणुनी जातां पर्थी मंदळी ।' -आ शबरी 
सुस्त, ४ अस्पष्ट; किंचित्‌ अंघ (दृष्टि). ५ नशु; राहीन, ५. ३ मंद होणे; थकणे. ` मथितां भंदळे देव दैत्य। › -सुआदि 
निस्तेज (कश). जेवी सूर्योदयापुढे चांद दोय मंदू निवे |, मंदवा-उ. (आं. मंदाई पहा. मदा-य. मंदी, मंदाई- 
“एभा १३.४७०. ६ सौम्य; गालातल्या गालांत केळे (हास्य). दहा _वि. १ स्वस्त. र चल्ती, मोसम, हंगाम नसलेला. संदाई- 
' बदन भिरवे मंदहसित । *७ हु छु वाहणारी; सौम्य (वार्‍याची | ` , तपणा; धीमेपणा; स्वस्थपणा; दिलाई ( काम, भेदा, 
, झुळुक). ८ नक्षत्रांच्या अंधमंदादि प्रकारांपैकी एक वग. र नो. 5 २ कोरणा ( साय, रोग इन्वा), ३ सस्ता 
सग, आेषा, इस्त, अनुराधा, उत्तराषाढा, शततारका ब अधित ६ | हार ( माव इ० मध्यें) मंदाग-खी. सोस्य अमि, मदाय 
के येतात. हें नक्ष असतांना हरविळेी पन pa मंदागीं-क्रिवि. १ सौम्य अमीवर ( शिजविणे, भाजणे. ) ‹ ती 
नाही. ९ बारीक; हलका ( आवाज, ध्वनि ). १° पा टे माजी मंदार्गी शिश दे.” २ सौम्य; बारीक ज्योतीने ( दिवा 
असमे; कमजोर. “ त्याचे उपदेशी ब्रह्मा महू! अ द ने. | जळणे) मंदाभ्रि-प. (ल. ) संद ` जठरामि; पचनशक्ति 
न करवे |? -एमा १३.१५८. [सं. ] ०पडणे-१ संथपगा" ` 
शको. ३. ३ 


सद्‌-_पु. (वे. ) कचऱ्यासहित भात. मळलेले पण स्वच्छ न 


N CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सद्गडी २४१४ मदवी 


व्च्न्न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्न्न्न्न्न्क्क््क्न््प्य्क्््न्न््म्म्््0 0२0२0०0२9२ २ २ फफफपफ्पपफफपपपरपणण्म्पण्प्ण्पिप्प्प्न्स-- 


कमजोर असणें. -वि. ज्याचा जठराभि श्रदीप्त नाहीं असा | हे शब्द (त्यांच्या अनुक्रमाप्रमाणे ) पहा. [ सं. मदेन; प्रा. महन ] 
(मनुष्य ). संदावणै-अक्रि. ( शब्ददाः ब छ. ) मंद होणें; कमी | म्ह० पहिली रास, दुसरें आकण, तिसरें निकण, चौथा मणी त्यास 
होणें; रेंगाळणें; आळसावण. “ मग सुखाबुसूतीचीं घेणीं देणीं । | बता धणी. 

मंदावों लागती । ' -ज्ञा १६.१२. मंदाचिणि-सक्रि. सौम्य,| मदन--पु. १ कामदेव. २ काम; संभोगाविषयींची इच्छा; 
मंद, कमी करणें. मंदावा-पु ( शब्दशः व ल. ) मंदपणा; सुस्त- | विषयविकार. [ सं. ] (सुखाचरून, तोंडावरून, स्वरूपाव- 
पणा; आळस. मंदाळणी-वि. ज्यांत मीठ कमी घातलें आहे रून ) ०ओंबाळून टाकणे-ओवाळणे-एखाद्या मनुष्याचे 
असा ( पदाथ. )[ मद्‌+अळवण-अळणी ] संदी -जी. मंदाई पहा. |सौंदयै मदनापेक्षांहि अधिक आहे असं दाखविण्यासाटीं . योजि- 
मंदोच्च-नध. अहाच्या कक्षेतील सूर्यापासून अति दूरचा तात. ०कामेश्चर-पु. एक कामोद्दीपक रासायनिक औषध. 
सूयोंच्च. याच्या उल्ट शीघ्रोच्च. [ सं. मंद्‌+उच] मंदोष्ण-| ०तात-पु. कृष्ण, ` मदनतात मनमोहन सुरळी वाजवी कुंजवर्नी । 


बि. साधारण उष्ण; कोंबट. [ स. मद--उष्ण ] . |०फुळ-न. गेळफळ. ०बाण-पु. १ मदनाचे वाण, आयुधें. हे 
मद्गडी-ढी--ख़ी. बहाइरखानी पेक्षां हलका मध्यम प्रतीचा | पांच आहेत; (अ) ( फुलें) अरविंद, अशोक, चत, नवमह्विका व 
दौलतावादी कागद. मधघडी पहा. नीलोत्पल. (आ) ( विकार ) उन्मादन, तापन, शोषण, स्तँभन,व 
मद्गसे-भी--पुली. मधगभे पहा. . संमोहन. ` बाधि मदन वाण घे प्राणदान दे दावि हरी वदना |? 


मद्‌(दा)ड, मदड, मंद्ट-र---वि. मंदवुद्धि; सस्त; जड; | -देप ७४. २ एक फुलझाड; जाईची एक जात. ' तिनें एक 
र मद्नवाणाचें पुष्प खोंविछे । ! -चंद्र ५४१. ०अरूत-वि. काम- 
मदत-द्‌--ली. साहाय्य. -वि. साहाय्य करणारा; जोडीदार; विकाराने बेफाम, उन्मत्त झाळेला. ०मूति-खी. १ कामदेव. २ 
मदतनीस; पाठिंबा देणारा. ' मी तुला मदत आहें. भिऊं नको. * सुंदर, सुस्वरूप मनुष्य; मदनाचा पुतळा. मदनाचा पुतळा-पु. 
[ अर. मदद्‌ ] ०इमदाद्‌-खर. साहाय्य; निकडीची मदत. अत्यंत सुंदर मनुष्य. ` पाहीन चा आतां कसला मदनाचा पुतळा 
“ नुद-तर खर्चाची मदत-इमदाद पोक्ता ऐवज देऊन रवाना (हिला नवरा मिळतो तो | ' -पकोघे. मदनाची छडी-ली. 
करून पाठवावे. ?। -पया ३.८७. [ अर. इम्दादूऱ्मदत ] ०खचे- अत्यंत सुंदर खरी. “ तू कशी सुरेख मदनाची छडी आहेस. ' - 
पु. खची; मदत करण्याबद्दल दिळेला पैका. “ आणि मुलाजमत | ९. मदनांतक, मदनारी-पु. शिव; शकर. ` अशेषांही खखरामा- 
जालिया मदतखचेही उमदा देतील. ?। -रा ८.२१२. ०गार-|झारीं । शंकर जो मदनारी। ' -ज्ञा १०.२२५. [ सं. मद्न+अंतक, 
नीस-वि. १ उपकारकर्ता; मदत, आश्रय देणारा. २ सहाय्यक; | अरि ] हः 
जोडीदार; दुय्यम ( कारकून, लेखक इ०). [फा. मदद्गार]| भवदृनजर--न. लक्ष्य; घ्यान “ याजकरितां मस्ल्हृतीस मद- 
०गारी-निश्री-ल्ी. सहाय्य करणें; मदत करणें. ' नाईक यांस | नजर राखून... '-पया ४६९. [ फा. मद्द-इ-नझर =क्ृपावलो- 
युप्तरूपें तुम्ही मदतगारी करून...... २ -रा २२.२३. [ फा. | कन, उत्तेजन] 

मदद्गारी ] ०माशा-ली. निर्वाददसाठी दिळेली मक्त.  मदत-| मद्नाई(य)क--पु. माळेतील मधला मणि, हिरा. “ मदना 

माश म्हणजे निर्वाह्दाकरितां ` -वाड-सनदा ८३. [ अर. मआाश= | ईक बदामी. ? -वाडमा १.१५९. [ सं. मध्यनायक.] 

. जीवन] मदृती-वि. मदत करणारा; मदतगार. “ मसल्तीस| अदूनी--ख्री. एक झाड; गेळ. मदनफल पहा. § 
मदती असणें. ? -रा १५.३६३. संद्र, मेद्राचळ--५. देवदानवांनीं ज्यानें समुद्रमंथन केले 
मद्त-द--सी. एक प्रकारचा ओढण्याचा कैफी पदाचे तो पर्वत. “देवा मंद्राचेनि अंगळों। ठायीं ठायीं श्वापदांची 

(अफू, विड्याची पानें ३० पासून केलेला ). [सं. मद हिं. मद ] दांगें। ' -ज्ञा ११.२५७. [ स. ] 


भइ 


मदती--्री. ( संगीत ) अठराव्या श्रुतीचें नांव. [सं.] | मदलख--खी. ( प्र.) मजल्स पहा. मदूलसी-सी. राः 


मदून--न. कणसं एकदां तुडवून काढळेले गोंडासहित धान्य; |-मव ६७. 

ˆ दाणे व सूस ह्यांचे मिश्रण. ह्याला पहिळे मदन असेंहि म्हणतात.| मद्लस-सरा--पु. मांडव, छत इ०चा मध्यभाग; चांदणी 
दुसऱ्यांदा तुडवून निघालेल्या धान्यास दुसरें किंवा आकणाचें |“ हिरियांच्या मदलसा झळकती । ' -रावि ३६.५६. ' निळयाच्या 
मदन म्हणतात व तिसऱ्यांदा कणसें तुडवून निघाढेल्या धान्यास |मदल्सा जडित । वरी मुक्तांचे राजहंस खळत ।,' -ह २.२२. [स 
तिसरे किंवा निकणाचं मदन म्हणतात. परंतु कांही प्रांतांत वेगवे-| मध्य+लस्‌=विलसणं ¦ मसलंद पहा. ] f 
गळ्या तुडवणीवरून धान्याचे रास, आकण, निकण, व मणी| मद्ची--खी. उंची रेशमी वन्न; ( सामा.) वज्र. “आती 


To RSS SOI EES SE SS OO FF :ाळळ 


` किंवा रास, कांडे, मातेरे, फंजट किंबा वरळें असेहि प्रकार करतात. | अविद्यचिया गांवीं । मोहाची वेद्वनि मदवी। ”-श्ञा १८-६५०” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मंदा 


२४१५ 


मध 


पडकी 


“मद्वीयेची वरी चोळी । विरे काढिले सुक्ताफळीं ।?-कथा ४. मेदील--यु.न. ज जरीची काडी, कांठ असलेलें पागोटे, फेटा 


८.४६. [१] 
मंदा--ज्री. ( संगीत ) तिसऱ्या श्रुतीचें नांव. 


इ० [ अर. भिन्दीळू ] 
मंदोद्री--खी. १ बेडकी. २ रावणाच्या वायकोर्चे नांव. 


भंदा--इ. घोड्याच्या लगामाचा प्रकार. -अश्वप १.१८५. |[ सं. संद्‌+उद्री ] 


मंदाकिनी--ली. १ आकाशगंगा; आकाशांतील चांदण्यांचा 
शुभ्र पट्टा. “ नीळ गगनावरी सुंदर । मंदाकिनीवोघ दिसे झुश्र। ! 
२ भागीरथी नदी. [ सं. ] 

भंदाकांता--खी. एक वृत्त. याच्या चरणांत सतरा अक्षरें व 


मंदोरा--पु. (र. ) मणदोरा पहा. 
मंद्रोखरी--ली. (माण. ) फोडणीचं वरण; ढकू. भंडोसरी 
पददा. 
मंदोखा--यु. दाराच्या दोन चौकटींनां काटकोनांत सांघ- 


म, भ, न, त, त, ग, ग हे गण असतात. उदा० ' हाहा देवी चौरस तुकडा. 


हृदय फुटते देह माझा गळाला । वाटे 
रात्मा जळाला । ' [सं.] 
मदार-_क्लीपु. १ उंटाच्या पाठीवर असणारा उंच भाग; 


शून्य त्रिभुवन मला, अंत-| मदद--पु. (सराफी ) ( हिऱ्याच्या खाणीतील ) कठिण रेतीचा 
गटा 


मदड--वि. महर; जड;-मंदवुद्धि. मदड पहा. “ झुछ किंवा 


वरिड. २ भिस्त; दृष्टि लक्ष्य. ` अक्षरावर मदार नाहीं अर्थावर | हटिन्टोंड लोकांसारखे बुद्धीनें ते खास मद्दड नाहींत. ' -सासं २. 
आहे.' ३ मुसलमानाचे थडगे. “ तुका म्हणे वावी । सोडूनि |३५१. [ का. मदङन्मूखेपणा ] 


मदार बांधावी । ' -तुयाः६२२. ७ मुख्य आधार; केंद्र; सत्ता. 


मद्य--न. मदिरा; दारू. [स.] ०पा-पी-वि. दारू पिणारा; 


‹ पादशाही मदार आपलें हातास आला असतां... ? -इमं ९८. | दारुड्या, “ मद्यपाआंगीचें बल्न । कां ळेपाहातींचें शज । › -ज्ञा 
५ आंस; भार. * इभ्राहीम आदीलशानें पादशाही कारभाराचा १३.५३२. ०पान-न. दारू पिणे ०पाननिषेध-पु. दारू 
मदार महाराजाचे सिरीं टाकिला. ' -इम ९७. ६ इतबार. ' त्या | पिण्याबद्दल निषेध; दारू न पिण्यावद्दळची चळवळ “ सरकारने 
फोजेत अवघा मदार तुमचाच आहे. ' -पया १४९. ७ ठराव. द्रव्यशोषणाकडे नजर देऊन मद्यपाननिषेधाचे पाय तोडावे. --. ' 
* तेव्हां मदार झाला कीं अक्षय तृतियेस निरोप द्यावा. '-ख ५: |-कें १.९५९. जसेड-पु. सातच्या दारूवरीळ फेसाळ साय; सुरा- ` 


,२५९२३. [ अर. मदार्‌ ] 

मंदार--पु. १ पांढऱ्या रुईचें झाड; मांदार. २ एक कल्पदृक्ष. 
३ एक पुष्पवृक्ष. [सं.] ०माला-ली. एक वृत्त; 
चरणांत सबीस अक्षरें ब त, त, त, त, त, त, त, ग हे आठ गण- 


भड; कारोत्तर. °खार-न. ( शाप. ) अल्कोहल. ; 
भद्र--प. नाभिस्थानचा गभीर नाद. एक स्वर, घ्वनि.[सं.] 


अश्रघारी. याच्या | ०नाद्‌-प. (संगीत ) हृदयांतुन निघणारा नाद. ह्या नादाचा उप- 


योग जवळच्याशीं बोलतांना करतात. ०ख्तक-न. ( संगीत.) 


असतात. उदा० ' वाचाळ मी नीट पाचारितों धीट याचा नयो | मंद्रनादयुक्त सात स्वरांचा समुदाय. ०स्वर-पु. ( संगीत ) रागा- 


वीट साचा हरी। ' [स.] 
__ मदारुळमहाम--. १ राजसत्तेचा सुख्य केंद्र, आंस 
मुख्य प्रधान; कारभारी. ३ नाना फडणविसांचा किताव. [ भर. 
'सदारुल्महाम्म्‌ ] , 
' मदारी--पु. जादुगार; बहुरूपी; डोंबारी; गारुडी; नजरवं- 
दीचे खेळ करणारा. ज्याच्यावर सबै खेळ अवलंबून आहे असा. 
[मदार हिं. ] 
. सदाळखा--स्ी. मस्त स्री. 
मदिर--पु. घोड्याच्या खुराचा खालील भाग. -अश्वप- 
१.६४. न 
मंदि( दी )र--न. १ ग्रह; घर. ( समासांत ) राज-देव- 
हृदय- भद्र. २ देवालयः देऊळ. ( समासांत ) शिव-विष्ण-दत्त 
-मदिर. [ सं. ] 
मदिरा--ज्री. दारू; मद्य. [ सं. ] 
मदीय--वि. माझा. [ सं-] 


लाप सुरू असतां तो मंब्रसप्तकांतील अमुक स्वरापयैत जावा अशी 


स. २ मर्यादा दाखविणारा त्या सञ्तकांतील स्वर. 


मद्रा--उ. कापडाची एक जात; अलवण. -सुंब्या १२३. 

मद्राशी-सी-वि. मद्रास प्रांतासंबंधी. ०चप्पल-ली. 
चप्पल (वाह्वाणां)ची एक जात. 

मघ--खीपु. १ मधमाशा गोळा करतात तो गोड रस, दाट 
द्रव. २ फुळांतीळ रस; मकरंद. ३ फणसांतील गोड द्रव; गऱ्यांतील 
पाणी. गऱ्यांचीं साठे वाळवून एकत्र रचून ठेविलीं असतां त्यांतून 
जो द्रव निघतो तो. [ से. मधु ] मधाचे बोट लावून ठेवणे- 
ढावणें-दाखविणे-(छ) लालूच, आशा दाखविणे. ०पिंपळी- 
खी, सध आणि पिंपळी यांची एक ओषधी इती. ०पुळी, 
मघरा-( प्र. ) मधुपुळी, मधुरा पहा. ०पोळ-न. मधमाशा 
जेथे मघ साठवितात ते घर. ०माशी-ली. मध गोळा करणारी 
माशी. ०शकेरा-ली. फळें, मध इ० गोड पदार्थोत सांपडणारी 
साखर; फलशर्करा. (इ.) ग्ल्युकोज. ०वणी-न. मघ आणि पाणी ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मघ = > २४१६ 


ना म क्क द< वततत्तततच्च्क 
यांचें मिश्रण. [ मधन-पाणी ] ०चळे-न. तांदुळाच्या पिठाचे गोड |आनंदमास. (ई. ) हनीमुन. * चाललंय आपल्या मधुचंद्राला, ! 
विरडें. -एशि २५३. मधाळ-वि. मधानें किंवा गोड रसानें युक्‍त -सुदरीन घ्र. ७१. ०प-पु. १ भ्रमर; भुंगा. | मधुपास जसा 
(फणस, खजूर इ० ). [ मथ--आळ प्रत्यय ] ` |पद्माप्रति आणि बळेकरूनि तो वास । :-मोसभा १.५६. २ मद्यपी; 
मध--वि. मश्रय याचा अप. समासांत पुवैपर्दी योजितात. | दारुड्या. [सं.] ०पर्के-पु १ ( विवाहांत ) नवरासुल्गा वधूच्या 
०कांडे-पेर॑-न. उसाचा मध्यभाग. ०गर्भे-र्भी-पुजी. मधला | घरीं आल्यावर कन्येचा पिता दरही, मथ इ० समपैण करून त्याची 
भाग; आंतील भाग; अंतसूंत प्रदेश. ०घडी-वि. फार उंची नव्हे |वस्रादिकांनीं पुजा करतो तो विधि. “ वर वरिष्ठ कृष्णदेवो । मनी 
फार हळ्काहि नव्हे असा दोलताबादी ( कागद ). उत्तम प्रतीच्या | धरूनी हाचि भावो । मधुपके विधी पहावो । पूजा विधान 
. कागदाला बहाद्दूरखानी असे म्हणत. मदगडी पहा. ०घर-न. घराचे | करीतसे । '-एरुस्व ६.५. २ यजमानाने 'हृत्विजाचें करावयाचें 
मधळें दालन; माजघर. ०चा-वि. मधला; मध्यभागचा; मध्यें अस-|आदसतिथ्य. ३ रिष्ट, साधु इ०चा आद्रातिथ्यविधि. [सं.] 
लेल. [मध्य] मघचेमधी, मधच्यामध्ये-किवि. मचच्यामधें | “पुळी-ती. पाठीवर होणारी असाध्य पुळी; काळपुळी.०प्रमेह- 
पहा. ०भाग-पु. मधला भाग; (अर.) मध्यभाग पहा.०लड-वि. पु. मधुमेहाचा एक प्रकार. [सं ] °मक्षिका-भाशी-खी. मध 
१ मध्यमप्रतीचा; अगदीं चांगलादि नाहीं किंवा अगदीं वाईरहि|माशी. ०सक्षिकान्याय-बरत-पु. कोणत्याहि ठिकाणीं जेवटे 
नाहीं असा. २ घड इकडे नाहीं किंवा तिकडे नाहीं .असा; अधांतरी | चांगलें असेल तेवढें घेणें; संकलन; संग्रह. ०सादसारंग-पु. 
असळेला. ०ळा-वि. मध्यावरचा; मधचा. मधल्यामधधे-किवि. | (संगीत) एक राग. ह्या रागांत पड्ज, तीत्र छुषभ, कोमल मध्यम, 
१ उगीच; विनाकारण. २ अधिकार नसतां छडबूड करून. मचच्या- | पंचम, कोमळ निषाद, टीत्र निषाद हे स्वर लागतात, जाति 
मध्यें पहा. मधल्या घाटेख येण-इषट वस्तु न मिळविता येणे. ओऔडुव-ओडुव. वादी ऋषभ. संवादी पंचम. गानसमय मध्यान्ह. 
०छाटी-ठी-ली. वलाठी व खालारी यांच्या मधला प्रदेश; | -्माधची-जी. (संगीत) एक राग-प्रकार; रागिणी. ०माळती- 
देश व कोंकण यांच्या मधला प्रदेश. [मघला+ठाय ] मधचा, | खी. एक फुलझाड. ०्मेह-प. १ लघवीतून शरीरांतील साखर 
सधवेला, मधिवळा-वि. सर्वोत वडील व सर्वात लहान यांच्या जाते असा मूघरोग. २ अशी रोगदूषित लघवी. [ सं.] ०यघ्रि- 
सधळा (भाऊ, बहीण ). मधाख-क्रिवि. (अरिष्ट) मध्यें; मध्य-| यष्टिका-खी. १ उस. २ ज्येष्ठमध. [सं.]०र्र-पु फुलांतील मध. 
आगी. (ब.) मधात; ( खा.) मधार, मझार. मधी-क्रिवि.| सघुर--ए १ षड्सांतील एक रस. २ मद्य. ' दैत्यासी मधुर! 
मध्ये; आंत. [ मध्य ] मधील-वि. मघला; आंतला; मध्या- | घालितिसे। '-कालिका १२.१८. -वि. गोड; मोहक; रम्य; चित्ता- 
वरचा. मध्रून-क्रिवि. १ मध्यापासून; आंतून. २ हून पहा. मधून | क्षैक ( शब्दश: व ल.) ०ता-ख्ी. गोडी. “ कां बचनागाची 
विस्तव न जाणै-क्रिवि. दोघांमध्ये वैमनस्य असणें, मर्घे-| जेसी । मधुरता पहिली | › -ज्ञा १८.७९६. *वणे-पु. कानाला 
क्रिवि. मध्ये पहा. मधोमधघ-किवि. मध्यभागी: अगदीं मध्यावर. गोड लागणारी अक्षर, वणे. उदा० डू, ज्‌. ण, न, म्‌. मधुराई- 
मह्चु--न. १ मध. | मधुविर्षी मधुमक्षिका । ोभिणी जैसी । ? खी. गोडपणा; मधुरपणा ( शब्दशः व ल. ). मधुराम्ल-वि. 
“ज्ञा १३.५०२. २ फुलांतीळ रस; पुष्परस. ३ मोहाच्या फुलां- | आंबटगोड ( फळ इ० ). [ स. मधुर--अम्ल ] मधुरिमा-उ-खी. 
पासून काढळेली दारू. ( सामा. ) मद्य. -पु. १ चैत्र महिना. २ माधुयै; गोडी. ` सृष्टीला दहिंवरासुळें प्राप्त होणारी मोहक 
वसंत ऋतु. -वि. ( अक्षरशः व ल. ) गोड; मधुर. “ साधो हळु 


'मधुरिमा विनोदाने यणे शक्‍य नाहीं. !-साहित्यसेवकांस अनादृत 
हळु खडु मधु दित मित बोलोनि चित्त वळवावें। --मोवन ४.३६. | पत्रे ६. मघुरोष्ण-वि. ` किंचित्‌ उष्ण; कोंबट. [ मधुर+उष्ण ] 
[सं.] ०कर-यु. भ्रमर; भुंगा. “ मधुकर वनवन फिरत करी 


प मधुरती--क्रिवि. ( व.) १ मध्यस्थी. “ मोठे मोठे लोक 
थुजारवाला । *[ सं. ] ०करी-खी. १ भ्रमरी. ' मधुरसादोसें । | मधुरती पडले ' २ ( व. ) काकळूत, अझीजी, विनवणी करून. 
मधुकरी जचे जसे ।' -ज्ञा १२.७८६. २ शिजविलेल्या अन्नाची मधुरा--पु. ज्यांत गळ्याच्या आसपास बारीक पुळ्या 
भिक्षा; माधुकरी पहा. ' मधुकरी संन्याशासी । स्वघर्मासी अतिः येतात असा ताप. या तापात वायु झाला असतां त्यास वेडामधुरा 
विहित । ' -एभा १८.२३९. -यु. अशी भिक्षा मागणारा ब्राह्मण. | म्हणतात. 

०कुल्या भव, १ (शब्दाः ) मघाचे पाट. २ ( घ्रतकुल्या इ० | मञ्चुवा--खी. ( महाचु. ) मधमाशी; मोहोळमाशी. ` सीं 
शब्दाम्रमाणं उपयोग ) पक्कान्नांची रेळचेल; जेवणाची गळ [सं.] |पर्तगु मधुक । गजु मधुवा कृष्णसारू। ? -भाए २६५. 
शक्रिया-ली, मधुकरी पहा. * आतां अमता म्हणिजे मधुक्रिया।| मध्य--पु. १ मधला भाग; केंद्र. २ कंबर; कटिप्रदेश. “ पहा- 
` छचिभूत सोंवळे होऊनिया। आणिजे अन्न सेळऊनियां । '-स्वादि | वया कृष्णमध्यरचना । न्त्रींची टेप जाद्दहीं जाणा ।? -एरुस्व 
५.५.१५. *चेद्र-पु. विवाह झाल्यानंतरचा पहिला मदिना; | १.३३. ३ गमे; गाभा, -वि. १ मध्यभागचा; मधला. २ मध्यम. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मध्य २४१७ 


[सं.] 'कटिबंघ-. समशीतोष्ण कटिविध. *केद्व-(ज्यो.) 
दीचैव्ुळांतीळ दोन विशिष्ट विदं मत्येक. (३) फोकस. ०गृ- | १ मध्यभागी असणारा; मध्यवर्ती. “तो मध्यस्थु 
न. घराचा मधला भाग; माजघर. ०त्वचा-ली. शरीरावरील बाह्य- गा गिरिवरां । मेरु जैसा ।? -ज्ञा १५.१०२. २ तिऱ्हाईतपणानें 
त्वचेच्या खालची त्वचा. ०दृती-विं. चार दांत उगवळे आहेत | निणैय करणारा; पेचाचे काम करणारा; लवाद. ०स्थकी- 
असा (घोडा). -मसाप २.५४. ०देश-पु. १ कोंकण व देश | स्थगिरी, मध्य(भ्या)व्रती, मध्यस्थी-खी. १ मध्यस्थाचे 
यांच्यामधील कोल्हापूर, पुणे, नाशीक इ० प्रदेश; गोदावरी व| काम; तिर्‍द्वाईतपणानें निर्णय करणें; पंचाईंती; तिऱ्हाइती. 
कृष्णा आणि सह्याद्रि व वालाघार यांच्यामधील प्रदेश, ३ डांग | मध्यतरीं-क्रिवि. १ मधल्या काळांत, अवकाशात; २ मधल्या 
किंवा मावळ आणि देश यांच्या मधील प्रदेश, ४ कोणत्याहि | स्थलीं. ३ मधल्या प्रतींत. मध्यंदिन-पु. यजुरवेदाच्या वाजसनेयी 
देशाचा मधला प्रदेश. ५ हिंदुस्थानचा इुरकोत्र, प्रयाग, दिमा-| शाखेचा ब्राह्मण.(प्र.) माध्यंदिन. मध्यांक-प॒. तरैराशिकांतील दुसरे 
ल्य आणि विध्य यांच्या मधला प्रदेश, ६ कांतिवृत्त आणि उष्ण-| किंवा मधळें पद. [मध्य+अंक] मध्याकषेम्रेरणा-ली. पदार्थास 
करिवंध यांच्या मधला प्रदेश. ०नाडी-खी. ( फल्यो. ) नक्ष-|एका विंदुर्भोवती फिरविणारी प्रेरणा. -यमु २१९. (ई) सट्रिपीरल. 
्रांच्या तीन वर्गापेकीं दुसरा; नाडी पहा. ०नाद्‌-पु. ( संगीत) सध्यांगर्नान-न. मोठ्याशा पातेल्यांत किंवा लोखंडाच्या पिपांत 
कंठांतुन निघणारा नाद्‌. साहजिक वोख्ण्यांत ह्याचा उपयोग नाभीपासून गुड्यापर्यंत अंगाचा भाग पाण्यांत बुडवून बादीचा 
करतात. मंद्रनादाच्या दुप्पट मध्यनाद असतो. ०पटळ-न. १ | भाग. कोरडा ठेवून केलेले स्नान. -आगर ३.७. [मध्यन-अंगन- 
छाती व पोट यांमधील पडदा. २ यंत्राच्या आंतील आवरण. स्नान] मध्यान्ह-प.न. १ दिवसाचा भध्य; दुपार. “ तारुण्याचा 
(६.) डायाफ्राम. ०पद्‌-न. ( गणित ) त्रैराश्षिकांतीळ मधली मध्यान्ही । न चळेचि विवेक वाहाणी | -€ ९. मध्यान्हरेखा- 
रक्कम.- ०पर्दे-नअव. मध्यमपदें. (ई. ) सीन्स. ०परिमाण- खी. याम्योत्तर वृत्त. मध्यान्ह-काल-समय-पु. १ दुपारची 
न. मथळे मान; अणु व अनंतत्व यांमधील परिमाण. -वि. | वेळ; दोनप्रहराचा काळ. २(ख.) जेवण ( दुपारचे ). ३ निर्वाह; 
असल्या परिमाणाचो (अत्येक जड पदाथे ). ०पाती-वि. मध्येच | उपजीविका. म्ह अंतकाळापेक्षां मध्याहकाळ कठीण. मध्यान्ह 
पाडणारे, सोडणारं. “ माझा भक्तिमागै केवळ । ज्ञान तें विकळ काळाच कठीण-पोटास न he अत्येत गरिवीची 
मध्यपाती । ? -एभा ११.१५२९. *प्रमाण-न्‌.. ( गणित ) स्थिति. ०राच्र, मध्यानरात-त्र रः चा कक कोन. 

घ्य , (इ.) मीन. «बिंदु-प. ( गणित) वठुळां-| समय; ऐनरात्र. मध्यान्हाच-न. इपारेन जवण. (क्रि० कर्‌ ; 
7 अ वै गांठर्ण; उरकणें). मध्यान्ही-क्ली. एक फुल्झाड आणि त्यांच 
तील ज्या बिंदूपासून. परिघापर्यत काढलेल्या सवे सरळ रेषा | गाट; 


समान असतात तो बिंदु; वदुल्मध्य. ०भाग-३- मधल भाग; | रड. मध्योत्सारिणी-वि. पदार्थास मध्यापासून दूर नेणारी; 


„मिशिः न. मध्यप्रमाणव्हीक मिश्रगणित; एका त्यागी (भरणा ); (ई.) द्विपगलः चज: 
rar मिश्रणाचा दर काढण्याचं गणित;| मध्यम-3: १ i VT 
` सरासरी. याच्या उलट व्युत्क्रममिश्रगणित. मिश्रयणित्‌ oe यी ल्ल १ गक अ १ वला; 
(02 ना नी हृ दत्त धुवा २ साधारण; सामान्य; अ पो. [सं. गक र 
पासून हारा असतें. *लझ-न. (ज्यो. ) भाका-|(संगीत) स कळेल असत. परंतु पजा 
शांतीळ डोक्यावरचा बिंदु; खस्वस्तिक. ०ळंड-वि. मधलंड पहा. सहा ps ध्वनीपेक्षां एक भुतीने कमी असे. हा 
०ख्य-पु, ( संगीत ) तालामधील, दुतल्यीच्या इपटीचा 'काल. मामांतील व्या ( १५ व्या शतकापयंत ) पेचमस्वर पस 
*्होक-प॒ स्वगे आणि पाताळ यांच्यामधीळ लोक) रत्युळोक; | भाम यी न झाला तेव्हां मध्यमग्राम प्रचारांतून गेला 
पृथ्वी. "्वती-वि. १ मधोमध असणारा; मधला. २ न | po अड प क्क टा क्या 
el ज्याच्या र ध 6 न लोप होतो असा समास. peu अ 
ल RT प 
२५.२.३६. °वर्तीसरकार-त. युख्य सावैमौम सरकार. उदा० | १ ममे वैखरी हे जे वाणीचे चार भेद त्यांतील ( कंठ्स्थान 

०९. ढ मध्यमा व्‌ 


प्रतिक मांडलिक असतें: °ब्रती 
क 7 रली अथे २ पहा] स्थित मननात्मक) तिसरा भेद, ' जया दुझिया उददेशसा् । 


°सप्तक-न. ( संगीत) मध्यनादयुक्त सात स्वरांचा समुदाय. 


cc-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= 


सध्ये य 
पछ्यंती मध्यमा पोटीं । ' -ज्ञा १६.२०. 9 सुषुन्मा नाडी. “गडवडतें मन वेडे, माणुस मीं मी म्हणोनि वडबडतें। ? -मोशल्य 
“हृद्यकमळीं केला थारा । मध्यमाद्वारा चालिले। ! -एभा १२.६. ' ४.४९. *घालणे-देर्णे-लावणे-मन एकार करणे; लक्ष लावणे. 
५ एक छद्‌. याचे चार चरण असून प्रत्येक चरणांत तीन अक्षरे | ०जाणे-इच्छा होणें. ०तुटणं-मनांत कंटाळा, अप्रीति स्ती 
असतात. [सं. ] °ब॒ती-ली ( संगीत ) एका तालाचे नांव. यांत होणें; मन पराड्सुख होणें. म्द्द० तुटले मन आणि फुटे मोती 


नऊ मात्रा व चार विभाग असतात. 


सांधत नाहीं. थोडथाखाठीं निसरड क.दपी-श्षुह्क फायद्या- 


मध्ये--क्रिवि. १ मध्यभागी. २ आंत; गर्भात. ३ मध्यंतरी; साठीं निश्चयापासुन पराङ्मुख होणें. ०दुरध्यांत पडणै-संशयांत 


मधल्या वेळांत. ' सी नसतां मध्येंच मामलेदार ह्यांनी केले. 
४ ठायी; अंगीं; मधे. [ मध्य ] तोंड घालणे-चाललेल्या संभा- 
षणांत ज्याचा संबंध नाहीं अशा माणसानें मध्येंच वोळू लागणें. 
०मध्ये-क्रिवि. मधून मधून; मध्यंतरी; कांहीं वेळाने. 
सध्चा--पु. (प्र. ) मधुरा पहा. 
मध्रा--ली.अव. (एव. मवर-रूढ नाहीं) भाजलेल्या जागे- 
वर तुंबडी लाविल्यानें तेथें उत्पन्न होतात ते फोड. [मधुरा ] 
मध्त्र--पु. ९ द्वेतमताचा प्रस्थापक आचाये. २ यानें काढलेला 
बैऽणवांतीळ एक संप्रदाय; त्यांतील ब्यक्ति. ०शुळ-न. (गो. ). 
पांढऱ्या रंगाचं वाटोळे वांगं. ( ही पवित्र वांग्याची जात मध्वा- 
चार्यानीं उत्पन्न केली अशी समजूत आहे ). -गोमांतकाचा इति- 
हास ९. ०मत-न. १ मध्वाचार्यानी पुरस्कारिलेलें मत. २ हें 
मत मानणारा पंथ; सध्वसंप्रदाय. 
मन--न. १ चित्त; चितशाक्ति; बुद्धि, विचार, तके, स्मृति 
इ० चें अधिशान; अंतःकरणचतुष्रय आणि अंतःकरण पंचक पहा. 
२ अंतःकरण; हृदय; भाव, रस, विकार इ० चें अधिष्ठान; सुखदुः 
खादिकांचे ज्ञान करून देणारें इंद्रिय. ३ सदसद्विवेकबुद्धि; बरें- 
वाईट समजण्याची शक्ति;अंतर्याम. : ज्याचे मन त्यास ग्वाही देतें. ? 
३ जाणीव; आत्मवोध; भान; सावधपणा; शुद्धि. ५ संकल्पवि- 
कल्पात्मक अंतःकरणवृत्ति; इच्छा; निश्चयशक्ति. ` संकल्प विकल्प 
तेंचि मन। '-दा १७.८.६. ६ आवड; अंत:करणाची ओढ, 
अवृत्ति; खुषी; मर्जी. ७ माया. प्रेम; लक्ष. [ सं. ] ` तुजवरिमन 
इचे यापरी कां इयेळा । '-र ४२. ९ घ्यान. म्ह० १ मनीं वसे तें 
स्वप्नीं दिसे. २ मन राजा, मन प्रजा. ३ मनांत एक, जनांत एक. 
४ मनांत मांडे, पदरांत धोंडे. ५ मनीं नाहीं भाव, देवा मला पाव. 
६ मनी वसे तें स्वप्नीं दिसे. ७मान जना, अपमान भना.८ मन 
जाणे पापा माय जाणे मुलाचे बापा. ९ मनास मानेल तो सौदा. 


' (वाप्र. ) ०उठणै-उडरणे-आवडेनासा होणें; कंटाळा, तिटकारा, 


वीट येणं. “ ह्या सखलादी अंगरख्यावरंन अलीकडे माझें मन उडाळें 
आहे. ? ०काँपणे-दुःख होणे; भीति वाटणे. “ व्यूढोरस्क्रादिक 
नव मेळे, मन कांपतें कथायाला । ? -मोभीष्म ९.६२. ०खचर्ण- 
कचरणे-हिमत सुटणे; हातपाय गळाठणें, ०ख्ाणे-आपण 
केलेल्या वाईट कृत्याबद्दल स्वतःलाच वाईट वाटणे; टोंचणी लागणे; 
पश्चात्ताप होणे. ०गडबंडणे-भीतीनें भरणं; गांगरणें; घाबरणे, 


पडणे; गोंधळण. “आतां माझें मन दुर्यांत पडरें.? -वाळ २,१९५, 
*घरण-१ एखाद्याच्या मनाप्रमाणे वागणे. २ हांजी हांजी करणे. 
“ आद्र देखोनि मन घरी । कीर्तीविण स्तुती करी ।? -दा २. 
१०.२५. ०पाहृण-मनाची परीक्षा करणे; (एखाद्याच्या) मनाचा 


कल अजमावणे; एखद्याचे विचार त्याचे भाषण, वागणूक इ०- 


वरून ठरविणे. ०बखणें-लागणे-( कांहीं गो करावयास ) अनु- 
कूल होणें; अतिशय आवडणे; आसक्त होणें; प्रिय वाटूं लागणें, 
“ नको कचा मज टाकुनि जाऊं, तुजवरि मन हें वसले रे। ” 
०मनाविणे-मन वळविणे; मर्जी संपादणे; अनुकूल करून घेणे. 
"मानेल तरसं करणे-इच्डेस येईल तसं करणे; स्वैर वतेन करणें; 
स्वच्छंदाने वागणे. ०्मारणें-इच्छा मारणे; इच्छा दावून ठेवणें. 
०मिळणे-उभंयतांच्या आवडीनिवडी सारख्या असणें. ' ख्री- 
पुरुषांची भनें मिळालीं नाहींत तर त्यांचा संसार सुखावह होऊं! 
शकत नाहीं. ? ०मुंडण॑-इच्छा नाहींशी करणं. ` आधीं मन मुंडा 
व्यथै सुंडितां मुंडा । ~ ६५. ०मोठे करणे-उदारपणा दाखविणे; 
थोरपणानें वागणे. ०मोडणे-एखाद्याची आशा विफल करणे; 
एखाद्याच्या इच्छेविरुद्ध वागणे; दुःख देणं. ' जयाचेनि शब्द मन 
मोडे । तो एक पढतमुखे । ? -दा २.१०.६. ०चिटणे-कैटाळा, 
वीट येणें. “ बहुवीरक्षय घडला, तेणें बहुजीबितासि मन विटलें। 
-मोभीष्म ११.७४. मनांत आणणं-संकल्प, निश्चय करणे;,मना- 


बर घेणें. मनांत (मनीं )कढ बिणे-मनांतल्या मनांत रागाने चुर 


करणें. जळफळावयास लावणें. * निजतेजे भाजुला मनीं कढवी 1 ' 
-मोविराट ३.१२०. मनांत(मनीं)काळचणे-अंतःकरणांत अति 
शय कष्टी होणे; अतिशय दुःख होणे. “बहुत दुःख मनीं जरि काछ्वे। 
भिउनि ह्यास तयास न बोलवे ।? मनांत गांठ ठेवणें-मनांत 
वैरभाव, द्वेषबुद्धि, सूड घेण्याची इच्छा जागत ठेवणे; अढी, धरणे. 
मनांत गांठ वांधणै-घाळणे-नीर ध्यानांत घरून ठेवणे; 
मनात गोष्ट पक्की ठेवणें. मनांत चरचरणे-मनास काळजी, 
भीति वारणे; दुःख होणें. मनांत ठेवर्ण-एखादी गोष्ट युत 
राखणे; वाच्यता न करणें. मनांत नचमण जळणे-मनांतल्या 
मनांत संतापर्णे; मनांत द्वेष, सूड घेण्याची इच्छा जाणत ठेवणे- 
मनांत भरणे-पसंत पडणें; आवडणं. मनांत(मनीं )मांडे 
'खाणे-ब्यथै मनोरथ करणें; मनोराज्य करणें. मनांत (मनी) 
म्हणण-स्वगत बोलणे; स्वतःशीं पुटपुटणं, मनातल्या मनांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क 


OSES HESS S id 
PR SEE SR Sa Bi oan aliesigansinttaonndens ep undinsionsnennteosned SIO YOO नाच PI SN 


मन २४१९ र 
कासा क्या 
नट ट्‌ ड च्छ -ञ -_>< 
जळपा-जातल्या आत जळफळण;रागानं धुमसत राहणे, मनांतून करणाचा. मनखोडी-ज्ी. मनोविकार. “ देवनाथ तुज हात जोडि 
उतरण-आवडनासा होणे; कंटाळा, वीट येण सनाने करणे-|मनखोडी सकळ सांडी ।  -देप ६३. मनच्या मनां क्रिवि. 
( कोणाची सल्ला न घेतां ) स्वतःच्या विचाराने करणे. मनाने मनांतल्या मनांत; आपले म्हणणं काय _आहे हें न सांगतां. 
घेणे-मनाचा मह होणें; मत बनणे. मनाला द्रव येणे-मनांत ०गा इन-क्रिवि. मन लावून; अंतःकरणपूवेक; एकाग्रतेने 
दया, प्रेम इ० कोमल भावना उत्पन्न होणे. अनाळा लावून | ०देवता-जी. अंतःकरणांतील देवता. १ मन; अंतःकरणांतील 
श्रेणे-अतिशय दुःख वाटणे. “ कल्पनेला सुचतील त्या गोष्टी | तके, आशा इ० ची प्रेरक शक्ति ( क्रि० लवणे; वाहणे ). ‹ यदा 
मनाला लावून घेत वसले म्हणजे खाल्लिळं अन्न सुद्धां अंगीं लागा-|सस्ताई होईल कीं महागाई तुमची मनरेवता कशी लवते! ? २ 
यचं नाहीं. ' -एक ४२३. मनावर घेण-धरणे-एखादी गोष्ट |सदसद्विवेकबुद्धिः न्यायबुद्धि, ०धरणी-खी. मजी संपादन 
पत्करणे; तींत मन घालणे; सिद्धीस नेण्यास झटणे. ` झटता तुझा | करणे; आर्जव; खुशामत. ( क्रि० करणं) ०श्चरणीचा-वि. दुस- 
सखा तरि होतें हित, परि न हा मनावरि घे। ' -मोभीष्म ३.३. | याची आञवे, खुशामत करण्याचा ज्याचा स्वभाव आहे असा; 
मनावर लिहून उेचणे-कायमची आठवण ठेवणे; स्मृति-|सर्जी संपादणरा. ०पाकुळका, मनाची पाकुळका, मन- 
पटलावर कोरून ठेवणे. मनाख(मनां)आणण-? लक्ष देणे; |पिगळा-ळी-स्री. वऱ्यावाईट गोष्टी करण्याची प्रेरणा करणारी ˆ 
मानून घेणे. “ आम्ही वेडं बगडें गातों मनाशी आणा । ' -ऐपो | मनांतील देवता; मनोदेवता. मनःपीडा-खी. मानसिक त्रास; 
१४२. २ समजून घेणे. ' म्हणे पैल ते कोण ललना । कां तप करिते | दुःख, काळजी इ०. मनःपूत-त्रिवि. ( मनाला जें पवित्र, शुद्ध 
आणीं मना। ? - २६.२९. ३ मनावर घेणे; महत्त्वाचे मानणे; | वाटतें त्याश्रमणिं ) मनास येइल तसे; वाटल तसे. ` कोणी वाटेल 
“ मी रागाच्या वेळीं बोललो तें मनास आणु नका.' सनाख|तें भलमल! करूं लागला म्हणजे तो मनःपूत वागतो असे आपण 
येणै-वाटणे-आवडणे; पसंत पडणे. * वारूबाई ! पाहिलीस कां म्हणतों. -गीर १२५. स्हू० मनःपूतं समाचरेत्‌ । मनःपूषेक- 
भावजय ? येते का मनास ? ' -पोषे. मनीं ठेवणे-गुप्त ठेवणे. | क्रिवि. १ मनापासून २ जाणून बुजून; सुद्दाम. मनःप्रिय-वि. . 
“ चाळ पुरा, हें म्नींच ठेवून । ' -मोविराट ६.५२. मनीं जाण |मनाळा आनंद देणारे; समाधानकारक. मनभाव-अ. उत्सुकता; 
होणै-ओळखणें; जाणणे. मनीं घरणे-चागचिण-लक्ष्यांत असू | श्रद्धा; भक्ति; मनोभाव. .“ मनभाव असल्यावांचुन काये सिद्धीस 
देणे. ' ह्याळागीं ठुम्हाशीं वोधिळें । मनीं घरा म्हणोनिया । '| जात नाहीं. ' [ सं. मनोभाव ] ०भूक-सी. काल्पनिक, खोटी . 
मनींमानसीं-मनोमानसीं -मनोमनीं नसणे-( एखादी | भुक; नेहमीच्या सरावामुर्ळे वाटणारी भूक. ०भोळा-वि. साधा; 
गो्)अगदीं मनांत देखील आलेली नसणे; स्वप्रीहि नसणे. मनो-| गरीब; निष्कपटी. ०मने-ज्ी.'(व.) मनधरणी; खुशामत; आजेव. 
मन(य)साक्ष-१ मन मनाची साक्ष देतें. ज्यांना परस्परांविषर्यी ०मानेखे-क्रिवि. मनास वाटेल तसं; मनःपूत. ` वतेति मनमानेसें 
तिटकारा किंवा भरेम वाटतें अशा मनुष्यास उद्देशून योजतात; एखाद्या | ुरतपदा अपतिका ख्रिया वटकी । * -मोसभा ६.२०. भमान्थ- 
गोष्टीबद्दळ एकमेकांचे विचार एकमेकांना अंतभेनानें. कळतात या | वि. स्वेच्छाचारी; स्वच्छंदी; वेताळ, “मिळाऊ-वि. सर्वाशी 
अथौ. २ मन स्वतःसाक्षी आहे; स्वतःच्या मनांतील अभिप्राय, | मिळून मिसळून राहणारा; गोड स्वभावाचा. ०मुक्त -किवि. यथेच्छ; ` 
उददेश, भाव इच्छा इ० स्वतःस माहीत असतात. साधित शब्द:- | अमर्थादपणे; मनसुराद; मनाची इच्छा पुणे होईपर्यंत. ०सुराद- 
मनाचा-वि. मनासंबंधी; अंतःकरणाचा. मनाची आशा-|वि. १ मनोहर; आल्हादकारक; आनंददायक. २ विपुल; यथेच्छः 
ओढ-धांच--सी. मनाचा कळ, रोख. सामाशब्द- ०उथळा- |मनसोक्त; मनाची तृप्ति होईल इतक ( जेवणांतील पक्घान्न ). [अर. 
वि. मोकळ्या मनाचा; साधा; छकेपंजे न जाणणारा. ०ओळख- |सुरादनदैप्सित ] °भेळ-वि. ९ आवडते; परिय; मनोहर. २ शास्र 
खी. एखाद्याच्या मनाची परीक्षा; स्वमावाविषयीं बनविळेले मत. |इ० चा फारसा विचार न करतां दोन्ही पक्षांच्या संमतीनें झाळेरे 
* कोणाशी वाई बो नये. का १ तर मनओळख होते. ' ०कपटो- (ल्म). ०मोकळा-वि. खुल्या दिलाचा; ' सरळ; निष्कपट. . 
वि. दुष्ट अंतःकरणाचा; लबाड. मनःकरिपित-वि. कल्पनेने, | ०मोक़्ळे करून -क्रिवि. खुल्या अंतःकरणाने; सकोच, भीति, 
तके केळे, काल्पनिक. मनकवडा-प. दुसऱ्याचे मन वेधुन | लाज इ० सोडून. ०मोठा-वि. १ उदार अंतःकरणाचा. २ उदार; 
घेण्याची शक्ति. “ मन माझें मो हिस नकळे आहे तुझ्यापशीं मन- | सढळ; मोकळ्या हाताचा. मोड-ज्री. हिरमोड; निराशा . नको 
कवडा।? -प्रला १६१. -वि. दुसऱ्याच्या मनांतील विचार ओळख: | करूं मनमोड। ' -पला २२.४. ०मोहतिर-न. मनाचा, मनाने 
णारा. ०कामना--ली. अंतःकरणांतीळ इच्छा. [ मन+कामना ] | ठरविलेला मुहते; ०मोहन-वि. मनाला छुष करणारा; रमणीय; 
ण्कुजका-वि. हलक्या मनाचा; दुष्ट; विश्वासघातकी. मनःछत- | आवडता; प्रिय. ‹ मनमोहन यादत्रराणा । कोणी जाउनि आणा । ! 
वि. मनाने केळेळे, मानसिक. ०कोवळा-वि. प्रेमळ; शद अंतः ०मौज़-जी. १ गमतीचा विचार, कल्पना. २ लहर; नाद; छंद. 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>न्ऱ्ज्ज्ज््म्न्ज्न्क्म्न्च्च्च्च्या्ाय्च्चाच्च्चााा्च्च्स 
०मौजा-करणे-स्वतःच्या (रंगेल, अनिवध ) इच्छा तुस करणे. | तीत वेगानें. ' आला गेला मनोगती । ”-मारुतिस्तोत्. मनोगस्य-- 
*मौजी-ज्या-वि. १ लहरी; छांदिष्ट; चंचलबुद्धि. २ मिजास-|वि. मनाला जाणतां येण्यासारखे; मनानें आकलन होण्या. 
खोर; दिमाखी. ०छज्जा-खी. स्वाभाविक, नैसर्गिक लाज; मनो- | सारखें. मनोज-प. मदन; काम. 'मनोज मध्यस्थ करूं निघाला।? 
देवतेची टोचणी; भीति; शरम; शिष्टाचारः संभावितपणा. “ तुला | -सारुहृ २.६०. मनोजय-प॒ मनाचा जय; आत्मनिग्रहृ; मनो- 
मनलज्जा नाहीं जनलज्जा तर धर. ? “वळख -खी. मनओळख | निग्रह. ' तैसा मनोजयें प्रचार । बुद्धींद्रियांचा । ? -ज्ञा १६.१८४, 
पहा. मनइ्शांति- खी. मनाची शांतता. मन:संतोष-पु. मनाचे |मनोजब-वि. मनाच्या गतीनें जाणारा; फार त्वरेने जाणारा, ` 
समाधान; मनास हेणारा आनंद. मनसमजावणी-समजा |मनोत्साह-प. मानसिक उत्साह; आनंद; आवड. ' ज्याचा 
वशी-ली. रागावलेल्या, दुःखी, सचित माणसाचे सांत्वन, समा-| जसा मनोत्साइ तसं तो करितो. ' मनोद्य-पु. १ हेतु; विचार; 
घान करणे. लमजुत-खी. ग्रह; मत; समज; भावना. “ सवै | आशय. २ इच्छा; कल; प्रवृत्ति. सनोदेश-पु. मनांतील योजना, 
मनुष्यांची मनसमज़त एकसारखी असत नाहीं. * *समपैण-न. | हेतु, वेत, विचार. मनोघमे-पु. १ (प्रेम, द्वेष, काम, क्रोध, 
(काव्य ) मन अपेण करणें. मनसाराम-पु. ( विनोदानें ) मन. | मत्सर इ० ) अंतःकरणाची भावना, विकार. “ न निघे मनोधमी। 
“ मनसारामाचे स्वाधीन सर्वे इंद्रिये आहेत. ' ०खुटका-खी. | अरोचक ।!-ज्ञा १८.६५७. २ मनाची शक्ति ( विचार, कल्पना, 


मन एखाद्या गोष्टीपासून परावृत्त होणे. ०स्मूञ्-न. इच्छानुरूप | सदसद्विवेकबुद्धि इ० ). ३ (सामा.) चित्तवृत्ति; मनोयुण. “आहार ` 


सत्ता चालविणारे, वागणारे, मन. ०सोक्त-किवि. यंथच्छ; मिळाल्या उत्तम । हरिखेजेना मनोधमे । ? -एभा १८.२३६. ४ 
स्वैर; स्वच्छंद. मनः पूत पहा. “ पशुपक्षी यांचा मनसोक्त व्यवद्दार | मनाची चंचलता. तंव आंतु चराय मोडे । मनोधर्माची । ? -ज्ञा 
आहे.” ०खोद्दिष्ट-वि. मनांत योजिळेछें, ठरविळेलें, निश्चित केळे. | ६.२११. ५ हेतु; बेत; विचार -वि. मनोगतीप्रमाणं वागणारा. 
मनर्तश्त-वि. १ दुःखदायक. २ अनुतापी; दुःखपीडित. मन. | ‹ सहचर मनोघभु । देवाचा जो । › -ज्ञा १७.३३. मनोधारण- 
स्ताप-पु. ( मनाला होणारा त्रास ) दुःख; शोक; पश्चात्तापः हुर-| णा-नखी. मन राखणे; मनधरणी. मनोनिग्रह-पु. मनाला 
हुरः खिन्नता ३० मन(नः)स्थिति-ली. १ मनाची स्थिति; मान-| ताब्यांत ठेवणे; मनोजय; संयमन. मनोनीत-वि. मनानें पसंत 
सिक अवस्था, भावना २ सन. . ' माझी मनस्थिति चंचळ | केलेले, स्वीकारिलेछें. मनोनुकूळ-वि. एखाद्याच्या मनाप्रमाणे; 
-आहे. * ०हृळका-वि. बक रुद्र मनाचा. मनाकळ्ित-वि. | मनाला पसंत पडण्यासारखें. मनोनुसूत-वि. मनानें अनुभविलेलें, 
मनानें आकलन केळेले.. मनाजीपेत-पु. ( विनोदाने ) मन. | सहन केलेले, उपभोगिलेले, मनोभंग-पु. इच्छा,बेत, आशा इ० ' 
सनाजोगा-वि. जसा इवा तसा; मनासारखा. मनापास्ून-|फलटूप न होणें; निराशा. मनोभब-पु. १ मदन; काम. २ 
क्रिवि. खरोखरी; वेबीच्या देंडापासून;अतिशय; फार. सनापून- | कामेच्छा; विषयेच्छा. मनोभाव-पु. १ हेतु; विचार. २ भक्ति 
क्रिवि. खरोखरी. मनायोग-ग्य-वि. क्रिवि. ( अप.) मनोयोग्य | श्रद्धा. ३ प्रीति. मनोभाव, मनोभावे करून, मनोभावा- 


पहा. मनास येईल तसे-क्रिवि, स्वेच्छेने; मर्जीप्रमाणे. मना- पासून, मनोभावाने-क्रिवि. अंतःकरणपूवैक; मनापासून; श्रद्धेने ` 


सारखा-ति. इच्छेसारखा; आवडीचा; जसा पाहिजे तसा. |“ मनोभावे ईश्वराची सेवा करावी. ' मनोभिराम-वि. मनाला 
मनुबाई-ली. मन. मनेच्छ-च्छां-क्रिवि. मनसोक्त; यथेच्छ; | तुष्ट करणारा; आनंददायक; मोहक; चित्ताकर्षक. ' तेव्हां त्री 
मनाचें समाधान होईपयंत. ' नदी पुलिनी गंगातिरीं । क्रीडा करिती |तारकशक्ति राम । देईल आम्हासि मनोभिराभ । ” मनोमय-वि- 
मनेच्छां 1? [ मन-इच्छा] मनेच्छा-खी. मनाची इच्छा; |मनःकठिपत; काल्पनिक; अंतःकरणांतील; मानसिक. मनोमय 
अवृत्ति,कल मनेप्लित-न. मनोवांछा; मनाची इच्छा.-वि. मनानें | कोशा-पु. चैतन्याच्या पांच ( अन्न-प्राण-मन-विज्ञान-आनंद ) 
इच्छिलेलें मनोवांछित. [मन+ईप्सित्‌] मनोगत-न. मनीषा; | कोशांपेक्री तिसरा. पंचकोश पहा. मनोमयसत्यवाद-प- एकाच 
हेतुः उद्देश; विचार; इच्छा. ` श्रीक्ृषणवासातें वांछिती । जाणे| बस्तूविषयीं निरनिराळ्या लोकांच्या मनांत सारख्याच कल्पना 
श्रीपती मनोगत । ' -एरुस्व १५.१३८. -वि. मनांत असलेले; | असतात असें मत; साहश्यवाद्‌. ( ई. ) कन्सेपूरच्युअॅलिझम्‌.-- 

ठरविळेळे. * कुंमाराचा मनोगत जो आकार असतो तो घटावर | ४०६. मनोयोग-प..मन लागणे; लक्ष्य;अवधान. मनोम च 


` उत्पन्न होत असतो. › मनोगति-ली. १ मनाची वृत्ति, क्रिया, | वि. मनपसंत; समाधानकारक; संतोषकारक. मनोरंजक" 


विचार. २ मनाचा, विचाराचा प्रवेश, पोंच; मनाची धांव; आक- मनाला रमविणार; करमणूक करणारें; चिताकषेक. मनोरंजन 
लन, ३ इच्छेचा कल, परवृत्ति. ' हा आपल्या मनोगतीनें चाळतो- |न. १ करमणूक; गंमत; मौज. २ मनास वाटणारा आनंद, उल्हास" 
वागतो-करतो. ? -वि. मनाप्रमाणे वागणारा, चालणारा; विचारा-| मनोरथ -प. इच्छा; बेत; हेतु; उद्देश; योजना. “ तोपूर्निया 
प्रमाणे चंचल. -क्रिवि. मनाच्या गतीप्रमाणं; अतिशय, कल्पना-| वेकुंटनायक । मनोरथ पूणे करील । ›-व्यं ५. -मनोरथ-स्टऽ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तिर २४२१ न्य 
` MMMM त पड 


ह न) काल्पनिक सृष्टि, मनोरम-गि. १ मनाला सक्रि. जाणत करणें; उद्युक्त करणें. “ चित्ता चेतविसी भना मन- 
विणारे; मोहक. २ आनंददायक; संतोषकारक; अनोरमा-खी | विसी स्वद्रिया चाळिसी । ? -नि 
१ सुंदर स्री. २ ( संकेतानें) वायक्रो; पत्नी. मनो [ र २.२. 9 
भावी उत्कर्षाविषयींचे कल्पनातरंग: मद गळ ` मनाराज्य-न.| मनवारी--वि. मनोरशाई लोखंडाची एक जात.-मुंब्या ९३. 
मनोविक्ति बनी हवेतील मनोरे. मनोविकार, | . मनशा-सा-स्या, मनीषा--खी. इच्छा; वासना; हेतु; 
छाति-पुत्ली. मनांत उद्भवणारे कामक्रोधादि विकारं [मनीषा पहा. * आशा मनशा तृष्णा कल्पना । ! -शिली १.१२७. 
` त्येकी; भावना; मनोवृत्ति. मनोवृत्ति-जी.१ मनाची स्थिति; |[ मन+आशा ] मनशामोड-ली. इच्छिळेली वस्तु मिळाल्या- 
चित्तवृत्तिः स्वभाव. २ मनाचा व्यापार; विचार, भावना, विकार [मुळें झालेलें समाधान; अखंड तृप्तता. 
इ० “ह्या मनोवृत्ति देवपरायण झाल्या. ' मनोबेग-प॒ मनाची | मनशी(सी, स)ळ--नपु. एक तांबूस रंगाचा औषधी 
गति; अत्यंत जलद गति. मनोगति पहा. * मनोवगें तात्कालीं । धातु. [ सं. मनःदिल ] 
पातळे विश्वश्वराजवळी ।! -शुच ४१.१५७ मनोवेद्य-वि मनाने, मनसब, मन्लब-. १ ( मुसलमानी अमदानीत ) घोड- 
अंतःकरणाने जाणतां येण्याजोगे. अनोब्यापार-पु- मानसिक | दळांतील एक अधिकाराची जागा. २ अमुक इतक्या घोडेस्वारांचे 
संकल्पादि व्यवहार; विकार, विचार इ० मनोद्दतं-वि. निराश; | पथक पदरीं ठेवण्याचा अधिकार. ३ या हुद्द्याच्या दिमतीसाठी 
हताश. मनोहर-य॒. व्यंकोबाचा प्रसाद ( नेवेद्य). -तीप्र २५२. | दिळेली जहागीर. [ अर. मन्सब्‌ ] ० दार-पु. मनसब धारण कर- 
-वि. मोहक; आल्हादकारक; रमणीय; इंद्र, मनोहारी, | णारा अधिकारी; एक लष्करी हुदेदार. [ फा. मन्सब्दार्‌ ] 
सनोज्ञ-वि.. चित्ताक्ैक; रमणीय; सुदर; मोहक. मनौनि-क्रिवि.| मनखुत्र-त्री--( अप. ) मळसूत्र-त्री पहा.. 
. मनापासुन; मनांतून “ तैस मनौनि धनवरी । विद्यमाने आल्या| मनसुबा-भा, मनसोबा--प. १ उदेश; हेतु; मनोगत. २ 
अवसरी ।?-ज्ञा १६.८७. मनोरें-रा-न.पु. मनाची इच्छा. विचार; ठराव; मसलत. ` परंतु मनसुवा कांहीं लांबणीवर पडला 
“कां जे लळेयाचे लळे सरती । मनोरथांचे मनोरे पुरती ।  -ज्ञा आहे. ! -समारो १.१३९. ३ युक्ति; हिकमत. ७ अंगीकृत कायै; 
. ९:३. बरव्या सनाने-क्रिवि. शुद्ध मनानें; चांगल्या, प्रामाणिक | मोहीम. ५ मनसुबी पहा. [ अर. मन्सुबा ] सनसुबदार-वि. 
हेतूने. “ सीता स्वयंवर असे बरव्या मनानें अवलक्ुनि शास्र अव- |युक्तिवान्‌; अक्कल र्ढविणारा; कल्पक; योजना तयार करणारा. 
लोकिरें. ' मोकळा मनाने-क्रिवि खुल्या दिलाने; स्वतःचें मन, |मन्सुबेबाज-वि. युक्तिबान्‌; अक्कल लढविणारा; मुत्सद्दी. . 
हेतु, भावना इ० स्पष्ट रीतीनें सांगून; मन सोककें करून. . . |° शिपाईगिरीची व सन्छुवेवाजपणाची शते करून यशास पात्र . 
मनखुरा--ए. ( सोनारी ) एक हत्यार. मणखुरा पहा... |हावे ऐसंच आहां. ' -पया ३३३. [ फा. सन्छुवा+वाझ ] 
सनगट--न. घइकामाची चौकोनी लोखंडी कांब. खरवाई| मनखुबी-फी, सन्सोबी-ली. १ किरकोळ दाव्यांची 
प्ह्वा. : ` ___ चौकशी; न्यायनिवाडा; निकाल. 'आमची मनसुफी नारो बाबाजी 
सनग(क )ड, मनगटी--मणगट, मणगटी पहा. ' तेथ |यांजपाशी पडली. ' -समारो ३.१२३. . २ पंचाईत; लवाद; 
पुढां तुझे पुषपांजुलि । खैवंगी मनकटांचा । ' -भाए ४५१. मन- मध्यस्थी. [ अर. मनसब; फा. सुन्सिफी ] मनसु(सो)बदार- 
- गटांतील माझा मरणे-असमर्थ असणे. पु. न्यायकोर्टातील अधिकारी; मुनसफ; न्यायाधीश. 
मनचच--वि. ( जरतारी धंदा ) मध्यम. मन(स)खुर, मन्सूर. १ राजाचें आज्ञापत्र; सनद. २ 
मनजात--खी. (गो. ) मोनी, सुकी ज'त. ( पाळींव जनाव- मोहोर; शिक्का. ' वरी मनसुर सद्गुरुकृपेचा । हिशेब सकळांचा 
रांना कोंकणांत उपयोग. )-सह्याद्रीच्या पायथ्याशी १०६. | पुसिला । ' -भवि ४५.६२. [ अर. मनशूर्‌ ] 
मनणे-सक्रि. १ मानणे; पटणे; आवडणे. “जरी उतरंछा| मनस्रर--वि. १ मदत झाळेला. २ यशस्वी. -आादिल्शाही 
घराभार । हें शारंगधर न मनीच। !-एभा १.२२०. २ ध्यानांत, फर्मानें. [ अर. मन्सूर्‌ ] 
खक्ष्यांत घेणे. ' कां निदेचे घाय तिखट । एकही न मनी ब्रह्निछ।'| मनसोटी--खी. ( कातकरी ) मसणवटी; स्मशान. ` तुम्ही 
-मुवन ४.१२६. ३ वाटणे; भासणे. -एमा ३.६१. [ सं. मन] | प्रेत मनसोटीवर घेऊन जा. ' -मसाप १.३.३१. [मसणवटी ] 
_मनन--न. विचार करणे; चितन; ध्यास. ` श्रवण म्हणिजे| मनस्वी--वि. १ मेन स्वाधीन असळेला; मन जिंकणारा; 
ऐकावें। मनन म्हणिजे मनीं घरावें। '-दा १८.१०८. १शीळ- | संयमी. ' त्यु न म्हणे हा मनस्वी । ' -दा ३.९.२६. २ बेसनद्‌- 
वि. मनन, चिंतन, विचार करण्याचा स्वभाव असलेल. _ |शीरः स्वैर वतैनाचा; अमर्याद. ३ स्वच्छेदी; लहरी; छांदिष्ट 
मनवर्ण--अक्रि. मान्य दोण; मानलें जाणे. ' तेथ शुद्दीचिया ( काम, वागणूक, स्वभाव, अनुष्य ). ४ बेदरकार; निषड्या 
आश्या । तो ळेपु न मनवे जैसा । ' -ज्ञा १७-१०८. मनाव र- छातीचा. ' स्वातेश्र्यासारख्या गोष्टी ज्यांना मिळवावयाच्या 


शको. ६. ४ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


"२४२२ 


शर 


9 aise ini >>. 


ES 


आहेत अशा जिगीऐंनीं मनस्वी म्हणजे लोकमान्य दिळकांगरमाणे | वर्षे; प्रत्येक मन्बतरांत नवा मु, इंद्र व इतर देवता येतात. ३ 


निधड्या छातीचे झालें पाहिजे. ? -धर्मशाखविचार ( काणेकृत ). | ( ७.) ( एखाद्याच्या उत्कर्षाची, वैभवाची सत्तेची ) अमदानी. 


५ पुष्कळ; अतोनात; विपुल; अतिशय. उदा० मनस्वी-पाऊस- |काळ; अचुकूळ काळ: इंगाम. “ तुमचें मन्वंतर रेले माझ मन्वंतर ` 
उन--थंडी; मनस्वी उंच-खोल-लहान ३० क्रियाविषेषणाप्रमाणंहि | आलें म्हणुन म्यां तोंडीं भडकावल्या. ' ४ क्रांति. ' सवैत्र मन्वंतर 
योजतात. जसे-मनस्वी लिहितो-वाचतो. मनस्वार-वि. (क्क. ) | फिरून जिकडे तिकडे अस्वास्थ्य, क्षणभंशुरता आणि अशाश्वती 


मनस्वी अर्थ ५ पहा. | 
मना--ज्ली. १ मनाई; -प्रतिवध. ' कोणी कोठडीत जाऊं 


मूतिमंत दिसु लागली. ' -युजराथचा इतिहास [ मनु--अंतर ] 
सनुका--ल्रीअव. वाळलेली काळीं द्राक्षे, एकवचन. सनूक, 


लागेछ त्यास सना करणे. ' -सभासद ४२. २ निषेध; हरकत. -वि. | र" सुनका ] 


वद केलेढे; ज्याला प्रतिवघ करण्यांत आला आहे असा; निवृत्त; 


मचुज--प. १ मनुष्य; भानव. २ मानवज्ञाति. [ सं. ] 


निषिद्ध; जपत. ( क्रि० करणे; होणें ). [ अर. मन्ञ ] ०चिठी-ली.| मजुरी जी. (कों. ) ऊद; काळे मांजर; काडेचोर. 


पूवीचा हुकूम रद्द केला आहे अशा अर्थाची चिठी; (तगादा ०) 
मना करण्याविषयीचं पत्र; उलट हुकमाची चिठी; लेखी मनाई. 
्सोबदळा-प॒ः देणें, घेणे इ० संबंधाचे संकट युक्त्या युक्त्या 
करून टाळणें. ( क्रि करणें; होणं) ०रोह्ला-पु. मनाई हुकूम. 
सताई-री. १ बंदी; निषेध; प्रतिबंध. २ कुळाला तगादा न 
करण्याविषरयींचा सावकाराचा हुकूम. ०पञ्ज-न. प्रतिवंधक हुकूम. 
रा ८.१५७. ०हुकूम-पु. ( कायदा) अमुक गोष्ट करूं नये 
अशाबद्दूचा कोर्टाचा हुकूम, ताकीद; ( इं. ) इन्जंक्शान. 
` मनाक--कितरि. १ क्षणभर. २ अल्प; किंचित्‌. ` विसरचि न 
पडावा झनाक। ? [से. सनाक्‌ ] "स्पशेस्वर-पु. ( संगीत ) 
` विवादी स्वर पहा. 
मनादणी--खरी. मन वळविणें; आजव; मनघरणी. 
चिर्णे-सक्रि. वश करणें; अनुकुल करून घेणें; मन वळविणे. 
मनेरा-पु. १ मन. २ तगादा? -दार. £ मनेरी-वि. भनरूपी. 
सनाबर--न. (सुंबई) लढाऊ जहाज; गलबत. [ ई. मॅन 
ऑफ वॉर] न ? र 
` सनि-नी--पु. राग. ` म्या नेणत याचा मनिहि न घरावा? 
-शिगीता १.१५. [ सं. मन्यु=राग ] के 
मनी--ली. ( बालभाषा ) मांजर. “ ती पहा मनी आली । 
म्यांव म्यांव वाढी । येग मने खेळूं आपण। ' [ घ्व] | 
मजु. १ ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसांत जे चवदा अधिकारी 
होतात ते प्रत्येक. प्रत्येक कल्पांत चौदा मनु असतात. चौदा सनु, 
मन्वंतर पहा. “ स्वायंभू सुख्य वडील । चारी मनु। ? -ज्ञा १०. 
९३. २ एक ऋषि व स्ट्तिकार. ३ अनुकूल काळ; हंगाम. “ धान्य 
कापावयाचा मनु आला. ४ मचुष्य; मानव. ५ ( सांकेतिक) 
चौदा या संख्येवद्दल संज्ञा. [ सं.] ०पाळटण-( ल.) परिस्थिति 


बदलणे; क्रांति, मन्वंतर होणे. मन्वतर-न. १ दुसरा मनु, काळ. 


२ मनूचा शक; देवांचे ७१ पर्याय (युगे) किंबा २०,६७,२०,००० 


मञुष्य--पुन. १ मानव जातीचा इसम; माणूस; मानव. २ 
कतृत्ववान्‌ , पराक्रमी, समथे माणुस, पुरुष. ` राज्यांत कोणी 
मनुष्य नव्हता ` म्हणून राज्य बुडाळें. ' [सं.] अजुष्यांतून 
डठणे-१ लोकरीति, शिष्टाचार इ० सोइन वागणं; स्वैरवटैन 
करणें. २ सवेस्व गेल्यासुळे अत्यंत हीम, दीन विपन्न दशेप्रत 


यणं. ३ मरणोन्मुख होणे; सरावयास टेकणे; रोगामुळे न्यवह्वाः . 


रांत निरुपयोगी होणे. (याच्या उलट) सलुष्यांत येणे-जम वसे 
धंदा, व्यवहार यांची स्थिरस्थावर होणें. ( एखाद्या ) सलुष्य़ास; 
हातीं धरणं-१ एखाद्याला मदत करणें. २ त्याला मदतनीस 
घेणें. सामाशब्द- ०न्रइण-न. (मनुष्याला असलेळं कजे) मनुष्यानं 
करावयाची कतेव्यें ( ससुच्चयानें, यामध्ये देवत्रण, क्रषिक्रू्ण व 
पितृक्रण अशा तऱ्हेची क्ुर्गे फेडावयाची असतात ). ०कला- 
ळा-दी ९ मजुष्याचें कौशल्य, चातुये. २ मनुष्याची छुच्चेगिरी. 
विशेषतः आपल्याला ईश्वरी साक्षात्कार झाला आहे, आपण 
इश्वरांच अंश आहों असें पसरविळेळे थोतांड. ३(चेहऱ्यावरे दिसणारे) 
तेज; कांति; मचुष्यलक्षणस्वरूप. ` याचे तोंडावर मचुष्यकळा नाहीं. ' 
०की-खी. सनुष्यंपण पहा. ०गपा-पु. १ नक्षत्रांवरून पडलेल्या 
तीन वर्गोपैकी एक; पूर्वाय, उत्तरात्रय, रोद्रिणी, भरणी आणि 
आर्द्रा ह्या नऊ नक्षत्रावर जन्मलेल्या मनुष्यांचा वरी. बाकीचे दोन 
देवगण आणि राक्षसगण, २ मानवजाति. ०तीथें न. तीथे पहा. 
०देख-प्र. राजा. “ साची, असा असावा निश्चयचि तुझा. मनुष्य” 
देवाचा । › -मोकणे २०.२३. ०पण-पणा-नपु.. १.मनुष्यान 
मनुष्याशीं किंवा समाजांत योग्य प्रकारें वागण्याचा स्वभाव; साय 
सकी; सम्यपणें, शिष्टाचारास धरून वागण्याची पद्धत..२ भलेपणा; 
दयाळूपणा; विनय इ० गुण. ०बऴ-न. संख्याबळ; संघबल; 
अनेक माणसांची मदत. (इ. ) भॅनपावर. “ हें काम एकट्याचे 


नव्हे" मनुष्यबल पाहिजे ' २ मनुष्यासुळे प्राप्त होणारें सामर्थ्य 


(सेन्य, नोकर चाकर ). याच्या उलट विद्याबल; द्रन्यबळ इ 
न्यक्ष-पु. १, पंचमहायज्ञांपैकी एक; अधितिसंतपैण. २ नरमेध 
०्ळोक-पु. इहलोक; पथ्वी.. वाणी-जी. मनुष्याचा आवा; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 


सशश | २४२३ पर्स 


बोलणे. "हानि-नी-जी. मदुष्याचा नाश. “ मनुष्यहानीसारखी| मबादा--अ. ? देव करो तसें न होवो. २ कदाचित. 
हानी नाहीं. * मलुष्यागस्य-वि. मनुष्याला साध्य न होणारें; * मवादा त्याजवळोन कांट तफावत नजरेस आला तर आम्हास 
मानवी शक्तीच्या वाहेरचे. सांगावें. ' -रा १.४६. [फा. मम-बादा ] 
मनूख, मचुक्ष--प. ( अशिष्ट कुण. ) मनुष्य. “मुखे वेषे| मम--वि. ( अस्मद्ची षष्ठी विभक्ति). (काव्यांत उपयोग ) 
अवज्रळा । ' -उषा ८६०. “त्ये त्या मथुक्षानें .जानाया होवे | माझा. ' मम आत्मा गमला हा । › -स्वयवर. [ सं. ] ०म्हणणे-- 
होते.  -हाकांध ५९. १ आपला म्हणणें; स्वीकारणें.. २ कबूल करणें, जाणें. ३ मान्य 
भनेजर--यु. कारभारी; व्यवस्थापक; प्रमुख. [ इ. ] करणें. ४ कोणी जे म्हणेल त्याला संमति देणें: दुसऱ्याच्या 
मनेर, मनेरी, मन्यार--न. मणेर, मणेरी, मण्यार पहा. | ओंजळीने पाणी पिणे ( भिक्षुक यजमानाला मम म्हणण्यास 
- सनेवार--पु. वंडखोर. ` आपण हरामखोर मनेवार चंजा- सांगुन आपण पुढें त्याचीं वचने उच्चारतो यावरून). ०कार- 
उरकरास गोशमाल देउ्लु सोडउलु घेउन । ' -इमं ६६. [ अर. | पु. माझेपणा; ममत्व. * ममकार अहंकार त्यागुनि होसी सुक्त 
अन्भ१] |गेहींच । ?-मोशांति ३.५१. «त्व-न. माझेपणा; ममता, परेम. 
सनोती--लरी. -१ मंडाई पहा. व्याजाखेरीज दिलेला जास्त| कीं ममत्वें वसुदेवा-। दिकां सकळां। २-ज्ञा ९.४६७. 
मोबदला. २ रक्कम घेतांनाच कापून घेतलेरे ब्याज. [ हिं. मनौति ]| ममता--ली. १ आपलेपणाची, आत्मीयतेची भावना; माझे- 
सनोरा--ए १ आंतून पोकळ असा उंच स्तंभ ( दगड, चुना | पणा. २ माया; प्रेम; प्रीति. ३ महत्त्वाकांक्षा; अभिमान. ३(र.) 
इ०चा ). २ विद्दीर इ०च्या बाजूस वांधळेला दगडी खांब; बुरूज. ! मत्ता. [ सं. ममत्व; प्रा. ममत्त; दिं. ] ०ळावणे-लाबून घेण- 


३ दीपस्तंभ; दीपमाळ. मिनार पदा. [ अर. मनारा ] । प्रेमळ वहेनाने दुसऱ्याची प्रीति संपादणें. ० ग्रह-पु. आपलेपणाची 
सनोरा--पु. (व.) वारीक तुकडा; -चीप. ` कांच पडला तर । भावना. ( क्रिं० करणे ). मसमताळु-ळू-वि. मायालु, दयाळु; 
मनोरे मनोरे झाले त्याचे. ! |्रेमळ. ममतास्पद्‌-न. ममत्बवुद्धि ठेवण्याला, प्रेमाला पात्र; 


सनोळी -खी. (मुतारी बे.) खोदण्याचे एक हत्यार. |प्रेमाचा विषय ( मूल, बायको इ० ). [ ममता-आस्पद ] समते- 
. सन्सथ--प॒ु. मदन; काम. “ भीमकी पहातसे सभोंवते । तंव | शोळ-वि. मायाळु; प्रेमळ. “ कुश ज्या त्या ममतेशील धनि।? 
वीर भेदिले मन्मथे । ' -एरुस्व ७.५७. [सं.] . -भफला ४९. 
: सन्या-खरी. मानेची मागची शीर. . [ सं. ]. ०रुतंम-पु.| ` मसळकतमदार--प. (राज्याचा आधारस्तंभ) एक किताव. 
ज्यांत मान इकडेतिकडे वळविता येत नाहीं असा रोग; मान धरणें. | " संताजी घोरपडे यांस हिंदुराव ममलकतमदार ऐसा किताव दिल्हा, 
- मन्यु--पु राग; क्रोध. [ सं. ] -मराचिथोरा चरित्र ए. २३. [.फा. मम्ड॒क्कत्‌-मदार ] 
£ .मप-मः--अ. गाडी, नांगर इ० वांकणाराच्या डाव्या वाजूच्या| समालिक-. देश; राज्य, [ भर. ममालिक-मम्छकुतचे 
बैलांस जलद चालण्याची 'इशारत द्यावयाचा शब्द. याच्या उलट | भव. ] जार र्‍ 
उजव्या द्वाताच्या बैळास पप अझा शब्दाने दशारत देता. | मधुला--पए. ( ब.) अतिशय जाडी भाकर; रोट; रोडगा. 
: मप, सपस--शअ. माझ्याजवळ; मजपाशी. ` मप नाहीं| सम्युनी--खी. अजिजी; मनघरणी.-* त्यांची-मम्नुनी करून 
हत्यार मुसळाचा घाव लागला । ¦ -ऐपो ७१. [ मजपाशी अप. ] आपली तत््सीर माफ करून घेऊन. ? -दिमरा १.७५. [ अर; 
मपळा-छी-कै-वि. ( ब. ) माझा-झी-ज्ञ.. मपाखून, |मम्तूनी.] -.- र | 


मद्रून-क्रिविः ( घाटी) मजपासुन; माझ्यापासून. ी सथ--खी. एक रानटी जनावर. . ह 
मपितळा--वि. परिमित; मोजका. ` मपितलां बोली बोलिजि।| मय--अ. एक संस्कृत प्रत्यय. १ भरलेला; पूणे; व्याप्त. 
-माज्ञा ६.१५०.[ सं. मास्मापणें ] समासांत उत्तरपर्दी येतो. उदा० जलळू-आनंद-वृक्ष-घान्य-मय. 


मफळीख--वि. गरीब, कामकरी वर्गातील (सडा शब्दास |“ समुद्रांत जाऊन पाहिले तों जलमय सवे दिसूं लागल. ? २ एखाद्या 

जोडन सरकारी कागदपत्रीं उपयोग ). सडासफलीस पहा. [ अर. (वस्तूचा ) केलेला; बनविलेला. उदा० सुवण-धातु-सिकता-सय. 
मुफ्ल्सि] क “ सुवणेमय प्रतिमा करावी |? [सं] | 

_ मफौरा--प. तीन पीळ असलेला गळ्यांतील अलेकारविशेष. सयंक-स॒. चंद्र. ` जैसा तारांमाजी मयंक शोभायमान । ? 

‹ माणीकीं खचीत मुडे मफौरे। ' -धवळे उत्तराधे ४२. [ का. |-कथा २.३.१९. [से. सयु=्इरिण + अंक = चिन्ह ] ०पत्र-न. 

मुप्पुरिस्तीन पीळ ] ज्र, ` |चंदराकृति निशाण, घ्वज. ` त्राहाटलीं नेणों म्यकपत्रे । '-वेसीस्व 

' „ अबरेज--पःरांचखिळा; आर |फा. मिहूमीञ्‌ः हि. ममरीझ] | ६-७५. म 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मयत २४२४ 


` मरक---न. अपस्मार; फेपरें; घुर. [ सं. ] 
सरकत, मरगज--प एक प्रकारचे रत्न; पाच. ` जैसा 
परिमळ जाहला मरगजा । ' -ज्ञा ११.६०१. [सं. मरकत ] 
. मरकब--प.न. १ वाहन. २ ( जकातखात्यांत) ग्राढव, 
[ अर. मर्‌कब्‌ ] 


आ लेत इ पहा, | मरक पत्मारा पप रे...) त मयातेन--मेयत इ० पहा. 
सयदा. सयदान, मयदाळकडी, मयळ, मयळखोर-- 
मैदा, मदान मैदालकडी, मैल, मैलखोर, इ० पहा. 
मयना--प. एक पक्षी. सैना पहा. 
सयना--ए ( विरू.) मायना, माना पहा. 
मयालळ--खी. (ना. व ) तुळई. मरक(कु)ळी--खी. मर (-खनी. ) पहा. 
. सयास्ुर--यु. एक शिल्पकार राक्षस. [ सं. मयन-असुर मरकाड--स्री. (व.) अवकृपा; संकट. ` आमच्यावर सगळी 
'मयासुरी प्रकार-पु. ( क. ) नाटकी, खोटी, घटोत्कची गोष्ट. मरकाड खचली. ? 
मयाळ---वि. १ भवाळ; २ मायाळु. ` आतोसी निऱ्हां| मरकाडऱ्या -वि. अत्यंत अशक्त माणूस; रोडका; मरतु- 
मयाळु। › -दाव ३९४. [ मवाळ] _. कडा. [ मरणॅपकाडी ] 
- मयाळ-ळी--खी. एक प्रकारची भाजी. मरकेपंणा--पु. (व. ) ढोंगीपणा. 
मञ्च घ. १ सृयैक्रिरण; प्रकाशकिरण; तेज; कांति. २| मरगड--ज्री. ( ना. ) मरणाची सांथ; मरगळ. 
(घमझाञ्न ) एक टीकाग्रंथ. [ सं. ] मरगण-त, मरग(क)ळ--खी. थकल्यासुळे येणारी अधै- 
मंय़॒र--पु. १ मोर; एक सुंदर पक्षी. २ तुरा; मय्रदिखा;। मेल्यासारखी स्थिति; थकवा; ग्लानि. मर-मरकळ पहा. [ सरणे+ 
३ एक वनस्पति. [ सं. ] ०कुःचा-पु. मोराच्या पिसांची चवरी. गळणे ] ०घेणे-मारणें, अरगणे, मरगळीस येणं-१ अति- 
* मय्रकुंचे डाळिसी श्रीहरी । ? -महिपतीकृत पांडुरंगस्तोत्र ७७. |शय दमल्यामुळे पडणे, अंग टाकणे उ्लानि येणे. २ दमल्याच 
०पञ्ज-न. मोराचे पीस. “तया सुकुटाचे तळवरीं । सुक्तमयूर | डोंग करणे ( हट्टी वैल, घोडा, माणुस यानीं ) : 
पत्रांची चेटी । ? -एरुस्व १.६५. ०पिच्छ-न. मोराचा पिसारा. सरग(क )ळ--वि. अगदीं दमल्याचा बहाणा करून वैठक 
“ मस्तकी मुगुट आणि किरीरी । सभोवती झिळमिळयांची दाटी । मारून बसलेला (माणूस, जनावर). मरगळणं-अक्रि. दमून 
त्यावरी मयुरपिच्छांची वेटी । ' -च्यं ६९. ०ळलित(करण)-|जाणे; निन्राण होणें; शक्तिपात होणे. मरगळा घेणे-जागा 
न. (नृत्य. ) पाय इश्चिक करून व पाठीमागें पुष्कळ वळवून सोडून न हालणें. 
याठीमारेंच उंच करणें, हात रेचित करणें व निक वांकडें करणे. . सरगी-की--स्री. १ महामारी; सांथीचा रोग. २ भोवळ; 
°शिखा-शिख-रिखर-सरीन. १ एक फुलझाड. २ (ल. ) चकर; घेरी. ३ फेरे; अपस्मार. [ स. मरक ] 
करडः. मसूरासन-न. एक योगासन. हाताचे तळवे जमीनीवर मरशूत--्री. १ सृत्युगति; मरणावस्था. २ दुर्दैवाची 'पर- 
ठेवून कोपरावर शरीराचा तोल सांभाळणे. [ मयूर--आसन ] मावधि; मृत्यु. ( क्रि० येणे; भरणे; घेणे; मरगुतीस येणे) ` त्याला 
मझ्री-ली. १ मोराची मादी; लांडोर. २ एक प्रकारची अश्व |मरयुतीनें घेरळें तो काय वांचायचा १ ? ३ मरगळ पहा. [ मरणे 
गति. “ तों निघाल्या अश्वरत्नांच्या हारी । दाखविती गती | गति ] जक 
नाना परी । उष्टी नाकुळी इसी मरी । '-ै ४.२२. अयोर-| मरचला--पु. वाळाचा एक प्रकार. याच्या शेंगेचे सालपट 
यु. (अप.) मयूर; मोर. चरम असते. -कृषि ३३२. ् 
मये--शम, सह; बरोबर; “ शामजीरपंत टकले मये लक्ष्मण-| मरज---पु. मरकत पहा. 
पंत गेळे होते.  -रा १.१८४. [ फा. मइ. ] मरजसत्ताक्का--पु. घोड्याचा एक रोग. हा ठेंच लागल्या" 
मर--ज्रीन. ( पीक, झाड, लाकुड, दगड, कापड इ० चा ) मुळें होतो. -अश्रप २.२९९. [ अर. मरझऱ्रोग ] 
सडलेला, मेळेळा, किडलेला, नाश पावलेला भाग. २ पूणपणे] आरड--खो. (गो.) १ कमी पाण्याची भातशेती. २ माळ 
जळून गेळेलं पीक, ३े पिकावरील कीड. ' भांगलतांना मर असेल | जमीन. [ का. मलरःखडे, वाळ ] 
तीकाढून जाळून टाकावी. ! -शेतकी -झेतकरी २.११ -न. कुंभार! मरडादृहीं--न. (च. ) साय काढून घेतळेल्या दुघाचें दहीं. 
इ० च्या भर्ट्रीतील पूर्णपणें जठून गेलेले जळवण. याच्या उलट] मरडी टाकळी --खी. टांकळ्याची एक जात. | 
करळ. जली, मरण्याची स्थिति; मरणोन्मुख अवस्था. ( क्रि० येण;| मरण--न. १ सत्यु; प्राण जाणें. २ (ल.) हानि; तोटा; 
खागणे; मरीस येणे-जाणे. ){ मरणे ] मरी जाणि-मरणाच्या | नुकसान. “ सोन्याचे नाण्यास कोठेंहि मरण नाहीं.” न्यूनता 
पंथास लागणें. मरी मरणं-जिवाकडे न पाहतां अतिशय काबा-| नाहीं असें बेधडक सांगतांना योजतात. ' उदा० यां व्यापारांत दभर 
डकष्ट करणें. मरीस येण-ज्ञाणं-मर येणें. | रुपयास मरण नाहीं ' ( निखालस मिळतील ). ३ मोठा धोका? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मरण २४२५ मरण 


संकट, 8 जिवावरची गोष्ट; प्राणाशी गांठ; प्राणसंकट.. “ त्या |बारणे. २ 
ना ह, हकक ह ह. (च) (क मा सं) 
cr ठ सरण |उडण; चुक्सान पावणे, किफायतशीर न ` होणें. ४ ( मुलांच्या 
आहे. ' [ सं. ] (वाश) ०जाणणे-समजणे-कळण-कळं |खेळांतील गडी, सोंगटी इ० ) निरुपयोगी, बाद होणे; खेळांतून 
. कराच oh र ड तुन 
ळागणे-संकटाची जाणीव होणें.( कोणाच्या घरीं) मरणाची निघणे. ' दोन गडी मेले. ? ५ थडीनें कडकून जाणें; नाश पावणे 
वाजंत्री बाज णे-कोणत्याहि संकटाला तोंड देण; भरण्यास ( पारा, सोनें इ० चा ) शुणधर्म नाहींसा होणे अस्मदशा 
तयार असें. मरणाच्या दारीं बसर्णे-पैंथास छागण- |पावणें. ७ संवेदनाशुन्य होणे; वघिर, मदद होणे. “ नित्य मार 
टेकणं-आसतन्नमरण होणें; आतां मरतो कीं मग मरतो अशा |खाढ्ा असतां पाठीचे रक्त भरत. ' ८ आदन जाणें; नाहीसे होणें 
स्थितीत असणे. मरणादारी कीं तोरणादारीं(जाचे इ०) छभ-|( पाणी, रक्‍त, रस, ओलावा इ० ). ९ वरें होण; नाहींसें होणे 
असंगीं किंवा अम प्रसंगीं हजर रहावें. मरणाने जिंकळेला-| ( खरूज, नायटा ३० ). १० ( खड्यःंत ) सांठून रहाणे; न वहाण 
जिकला-वि. मरावयास रेंकळेला; मरणद्वारी असलेला. |( पाणी ). ११ कंटाळवाणा होणे; फुकट जाणें; निरुपयोगी होणे 
मरणामाथां-माथेस येणे-पाव्णे-मरायला लागल्या- | (वेळ). १२ मोडणे; जाणें; नाहींशी होण ( तहान, भक, वासना 
प्रमाणें होणें; पूर्णपणें थकून जाणें. * ह्या पांच कोस जमीन चाल्ला इ०-वेळेवर तृप्त न झाल्यामुळे ). “ पाहण्या विषयीं त्याची ष्टि 
म्हणजे मरणामाथां येतो. ' मरणाला रात्र आडवी करणे- मेडी. ' १३ उडणे; नष्ट होणें; पत होणें ( आशा प्रीति, इच्छा, 
मरण, एखादा कठिण प्रसंग कांहीं तरी युक्ति योजून झांवणीवर |सनोवृत्ति इ०). १७ ताजेपणा, सत्त्वांश नाहीसा होणे, वेचव 
ढकलणे. सरणीं घाळणे-मरू घालणें. “ ऐसा कळलाव्यां नारद-|होणं ( पाणी इ०). १५ दुखणाईत होणें; आजाराने खितपत 
सुनी । सरणीं घातल्या कृष्णकामिनी । ? -जै ७१.१११. मरणं | पडणे. “ह तीन वर्षे मरतो आहे. › १६ पराकाष्ठेचा तोरा, नुक- 
सरणे-१ एखाद्यासाठीं मरण पतकरणें; जीव धोक्यांत घालणें. |सान सोसणे. “ त्या साखरेच्या व्यापारांत हा इजार रुपयाला: 
२ एखाद्याच्या सेवेस तत्पर असणें. (आजचे) मरण उद्यावर | मेला. ' १७ अत्यंत कष्ट सोसणे; जिवापाड काम करणे; कामाने 
लोटणे-सध्याचा कठिण प्रसंग लांबणीवर टाकणे. (आपल्या ) | वेजार होणे. * तुम्ही सारे बसतां आणि म्यां एकट्याने भरावे हे 
सरणाने मरणे-१ नैसर्गिक रीतीनें सरणे. २ (स्वतःच्या | ठीक नाहीं. ? १८ अतिशय उत्सुक, उत्कंठित होण; उतावीळ 
दुष्कर्मावद्दल शिक्षा. म्हणून ) स्वतःवर संकट ओढून घेणें. ( उद्याचे ) | होणे. * एवढा मरतोस कां ? उद्या तुझें काम होईल: ? १९ खालीं 
मरण आज आणणे-काठांतरानें युद्रणारा अनिष्ट प्रसंग | बसर्णे; कमी होणे ( धुळ. ) ( दृष्टि, नजर ) मरणें-एखादी वस्तु 
आतांच ओढवून घेणें. खितपणीचे मरण-न. खितपत पदन | नित्य पाण्यांत आल्याने तिजविषयीं औत्सुक्य कमी होणे; 
राहिल्यानंतर प्राप्त होणारें मरण. ' ज्या अंगावरी केलें शयन । उदासीनता येणें. मरण्याजिण्याख उपयोगी (कामास ) 
तेथून अंग हृळवू नेणे । .खितपणीचें आलें मरण । निदकजन | प्रडणे-ऐन अडचणीच्या प्रसंगी उपयोगी येणे. मरता मरता 
बोलति । ? सामाशव्द- ०कळा-खी. आजार, काळजी इ० सुळे | वाॉंचणे-भयंकरर दुखण्यांतून, प्राणसंकटांतून वांचणे. मरता 
चेहऱ्यादर येतो तो फिकरटपणा; निस्तेजपणा; प्रेतकळा. ०तरण-|मरतां हातपाय झाडणे-शेवटचा जोराचा प्रयत्न करून 
न. मरणें आणि जगणे; सृत्यु आणि जीवन. ` मरणतरण इश्वरे | पाहणें. मरमरून जाण-पडणे--अतिशय आसक्त, उत्क" 
स्वाधीन. ? ०द्‌शा-स्री. कठिण प्रसंग; जिवावरचें संकट. ०पंथ- | ठित, उत्सुक होणे; वेडा होणे. मरस मरे-करिवि. अत्यत श्रमाने; 
पु. स॒त्यूचा -सारै, ( क्रिश टेकणे; लागणें.) ०प्राय-न. मरणा- कष्टाने. मरीं मरण-जिवाची पर्वा न करतां कष्ट करणे. मरू 
सारखें संकट... “ कोणी मागितलेली बस्तु नाहीं म्हणावयास सला | घाळणे-मरणार म्हणून टाकून देणे, मरणाच्या दारीं असणें, 
मरणप्राय होतें. -बि. मरणाइतकें दुःसह, कठिण. ०सूळ्ट-न- १ | ठेवणे. “ तरीच अरं घातला कुमर । हा तयावरी अपटाबा। ? 
मरणास बोलावणे." मज न्यावया आला उताबीळ। तत्काळ झाडा | मरूं घातलेळा-वि. मरणार अशा समजुतीने सोइन दिलेला. 
मरणमूळ । ?-कथा १.६.५१. २ अत्यंत त्रासाचे, कष्टाचे काम; | मरून जिणे-पनजैन्म होणे; मरतां मरतां वाचणे, ‹गोबिंदाञ्चृत- 
जिवावरची गोष्ट; जीवघेणा प्रसंग. ०सोग-सोब-नप. मरणाचे | दृष्टिवृष्टि करितां आतां मरूनी जितों। मरून पडणे-आतिदाय 
केलेले ढोंग, बहाणा. ( क्रि० घेणे; आणणें ) मरणा-बि. (राजा.) | मोठे घोस, झुबके येणे ( झाडावर फळांचे ) * आंबे यंदा मरून 
अगदीं मरावयास टेकलेला; .अत्यंत. अशक्त; मरतुकडा. मर- | पडळे आहेत. ' मरू सरु करणे-र्वकरच प्राण जाईल असा 
णेचछा-ल्नी. मरणाची इच्छा: मरणोन्सुख-वि. आसन्नमरण; रंग दिसणे. मरोमरोसं( मरेमरेसे )ऋरणे-सतावणे; गांजणं; 
मरणाच्या पंथास लागलेला. मरणें-अक्रि, १ मरण पावणे; | अत्यंत त्रासः देणे. मेळा जसा-बि. अति शरमिंदा; हज्जित; 


शुष्क होणें; वाळणे; कोळपे; कोमेजणें ( झाड, रोप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` _ श्रेतकळा. २ आजाऱ्यासारखा दिसणारा माणुस. मरती भावना- 


मरत २४२६ ह 
SS 77. 7 7 T 7 ——— —= 
सेल्यासारखा. मेल्याचा पाड जार्णे-होणं-१ इला मरमत-तलब--वि. मरामत मागणारा. दुरुस्ती पाहिजे 
जाणे; मान्यता कमी होण. २ गोंधळणे; गभगळित होणें. असलेला. “ जागा मरमततल्ब आहे सबव दुरस्ती करावयास माणसे 

मरत--वि. मेलेछें; शत. [ सं. सृत] ०सडें-ढेै-न अति: लाऊन ...!-रा ७.२१९. | 
शय अशक्त मनुष्य; मरतुकडा. ०मढथासारस्ा-वि. इश; |  मरळ-व्छ--पुखी. गोड पाण्यांत राहणारा एक उंची मासा 
अशक्त. ०वड-चडा-लीए. मरणाची सांथ. ( क्रि० येणे.) | याची छांबी झुमारें ३ फूट असते. [ सं. मरोली ] डो 
०वांझ-ज-ली. १ जिची मुळे हहानपणींच मरतात अशी स्री: मरवा पु. एक सुगंधी वनस्पति. [ सं. मरुक; प्रा. मरुअ; 

“ वांजपण संदिस गेळें । तों मरतवांज नांव पडिरें। ' -दा-३.३.| हिं. मरुआ-वा ] _ ध्या 
३९. २ ( कर्‍हाडी ) मरतांना एकहि सूळ जिवंत नसलेली स्री: मरशा--पु. शोकगीत ( विशेषतः इसन आणि हुसेन ह्यांच्या 
°्संभाळ-प. १ मरावयास टेकलेले माणुस, : पछ इ०ची इतरा. | विषयीं मुसलमान लोक मोहरमांत गातात तें गीत). [अर. मसिय] 
र भ्रेमपूवेक केलेलें संगोपन; आस्था; काळजी. (क्रि० घेणे). ३| मरहूम--वि. खत; माजी; कैलासवासी. [ अर. महैम ] 

कोणत्याहि गोष्टीचां केलेला अतिरेक ( जेवण, झोपणे, बसणे, ` समरळ--सख्री. मरगळ पद्दा. क 5 

लिहिणं इ०्चा); शेवटपर्यंत पिच्छा पुरविणे. ( क्रि० घेणे). मर-| - मरळ्वद्‌डी--ली. ( वे.) गर्भाधानाचा दुसरा दिवस. [का.] 

तडणे-भक्रि. मरावयाच्या बेतांत असणे; मरावयास टेकणे. | :. अरळा--वि, अतिशय थकलेला; अशक्त. * पाहतां दिसतो. 
मरता आहार-३. मरणोन्मुख माणसाचे शेवटचे खाणें. मंर- |गोठ्यांतिळ पशु बैल तसा मरळा ।? -देप ९९. [ मरण-मरगळणें] 
ताक-न. (कुण. ) १ खताची ओष्वैदेहिक क्रिया; दिवस. २ |: मराठ, मप्हाट--वि. ( ल. ) १ स्पष्ट. २ सोपें.-मनको. 
अरण; इत्यु. ३ रत मठुष्य; अत; सुडदा. [सैः शतक ] मरती |‹ स्वभावें तयाचे मऱ्हाट बोलणे › -दावि ३९०. [ महाराष्ट्र] 

कळा-ची. १ मंरणाच्या वेळीं चेहऱ्यावर येतो .तो फिकटपंणा; ._. मराठा--वि. १ मराठी देश, लोक इ०रूबंधीचा; महा- 
खा दिसणारा भ राष्ट्रीय, दक्षिणी. २ महाराष्ट्रांतील क्षत्रिय जात ( ब्राह्मण आणि. 
स्री. मरण जवळ येऊन ट्य आहे अस जीवरून समजते अशी | कुणबी यांच्या मधली ). यांना कर्घी राव, मराठे असें म्हणतात; 
द्रा. मरती रात्र-ली. ऐन राजचा संमय. ( स्वतःच म्हणणे हे वेदोक्त संस्कार करतात. ३ (सामा. ) कुणबी, दर टोकावर 
खरं आहे हं ज्यांना साक्षी ठवून दाखवावयाचें त्यापैकी एक योजावयाच्ा शब्द; आह्ण-पांढरपेशे आणि अस्पृश्य यांच्या 


प्रमाण ). “ मरती रात्र झाली आहे खोटें बोलत नाहीं. ' काळी मथळा वग, [ सं. महाराष्ट्र; प्रा. मरह, मछ] सरएही- छी 
रात्र, भरल्या बंदाखाीं बसणे पहा. मरतुकडा,मरतुं(त)गडा- | महाराष्ट्रातील मुख्य -प्रचनित आषा. ' मराटी असे आमुची माय- 
वि. अगदीं अशक्त; रोडका; मरतमढें. मरमर-खी. १ घोक्याच्या |वोडी । ? -वि. मराठे लोकारुंबंधीचा; मराठ्यांचा. ०काघा-प. 
परिस्थितींत, प्राणावरच्या संकटांत भविचारानें शिरणे; फाजील | मराठे लोकांचा स्वाभाविक धूपैपणा} कादेयाजपणा. ०भाषा-खी. 
घाती, साहसी इतति ( वेडपा, कैदाशीण इ०ची ). ( किं० येणे; | सस्कृत-प्राङृतापासुन झाळेली एक भापा; मराठी. सोळा, 
लागणे; घेग). २ उपहास; टवाळकी. म्ड० आपली हाण (हानि) मराठमोळा-पु. १ मराठे लोकांतील चालीरी ति (समुच्चयानें ); 
आणि जी क कुरकुर. “ पाठी बैसला दावेदार । जाली | बाळबोध वळण. * हुम्ही आपणास पवार म्हणवितां पण तुमच्या 
काक या 
मरमर अथे १ पहा. २ ( निंदार्थी ) पराकाष्ठेचा अशक्तपणा; | पड्य़ांची चाल; कुलीनपणा; जुने वळण. “ मराठमोळा तुझा । 

मरणप्राय स्थिति. “ तुला काय मरवडा आला! ' मरवड-खरी. | जपुन चाल लोक छिना म्हणतीळ नको नारी उडचु झुजा ! 
मरण, रोग इ०ची साथ (माणूस, जनात्रर इ०ची ). -होला १४३. ०वेखरी-डी. मराठी भाषा. ' मी वोलिलों मराठी 
मरतबा--प॒. दर्जा; पदवी; योग्यता. [ अर मतेब ] § वैखरी । ' -विपु ७.१४७. झराउेशाही-री. मराट्यांचें राज्य, 
सरद, मरद्गाजी, मरद्माणूख, भरदा, मरदाना,|अमदानी. 'निपजणार कोण घनाजी।तारण्या मराटेशाहदी-यापुढे।' 
-विक १०. मराठेशाही पागोटॅ-न. पागोट्याची एक तऱ्हा. 


मरदाई, मरदानी --मर, मदैगाजी इ० पहा. 
मरदर्ण, मरदळणे--सक्रि. १ चोळणे; मदैन करणें (तेलाने | मराठी--खी. एक औषधी वनस्पति. हिची फुछें पिवळी 
अंग, वाळूने फळा इ० ). ` २ चेपणें; रगडणं; मदेन करणें. .३ | असुन अकळक्राऱ्यासारखा त्यांचा उपयोग होतो. वगु. -४- १२८ - 
( आकाश ढगांनी ) आच्छादित होणें; ब्यापणे. [ सं. मदन] | -मराङ--पु. पावसाळ्यांत भिजल्यामुळें निरुपयोगी झालेला 
'मरफा--सु. एक प्रकारच वाद्य; लहान टिमकी, नगारा. म्फा | घरावरचा पेढा. -बदलापूर २६. मराडी-बि.. केंबळी; पेंढ्यान 


पहा. [ फा. मर्फा ] मरफेकरी-पु: मरफा वाजविणारा. शझाकारळेलीं ( घर ). -बदलापूर २६. . ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मरातय 


२४२७ 


-मरात(ती )ब--पुखी. “अरा ती )ब>-उलो: 1 वियः प्त बळ क (विद्या, पराक्रम इ० . वददळ ) | २ निल, ओसाड प्रदेश. ' तृषार्ता मरदेशीं । झळे असतें वोळली 
पदवी; सन्मानाथै योजावयाचा शब्द्‌ .जसे-भञचायै; समशेरवहार. | जैसी । ' -ज्ञा १८.१६१. - 


“ राजे असा मरातीब मेळविला. ' -रा ४.२३. २ दर्जा; बहुमान. 
* त्यांचा मरातव दादासाहेबांनी वाढविला. ? -रा १९.९१. ३ 


. मरुआ--खी. एकप्रकारचे धान्य; नाचणी. -कृषि २८२. 
मरुत--प. वायु; वारा. [सं.] ०खख-पु. अभि. मरुद्रण- 


अव. गोष्टी; मजकूर, * लिदवादयाचे मरातव बोलण्यांत येतील त्या |पु..एक देवतावग. यांत ४९ देवता आहेत. * मरठू्णांच्या वर्गी । 
प्रमाण ठुम्डरी लिहावे. ! -रा५.१५६.[अर. मरातिब्‌-मतेवाचं अव.] | मरीचि म्हणे मी शाङ्ेगीः। ? -ज्ञा १०.२२२. [सं.] 


सरादृवा— पु. स्नेहसंवंध; मैत्री. ' मला पत्र दोस्तीचे मरा- 
दबाचे आहे. ' -रा ५.१५९. [ अर. सुरावत ] 

मरांरा--प. ( राजा. कु.) कोंब आलेल्या नारळाच्या पोटांत 
बनतो तो मगज. 

मरामत, मरम(स्म)त--खी. १ चांगल्या स्थितींत राखण; 
दुरुस्त ठेवणे. २ दुरस्ती; डागडुजी; निया; सांभाळ, ( क्रि०राखणे; 
करणें ). ‹ येथें वेलीचे मरामतेस दीडद रुपये लागळे, हवेलीची 
ज्या ठिकाणी जरूर मरमत करणें होते तेथे केळी आहे. ? -रा ६. 
५९२. ३ नांगरणे, खत घालणें इ० ( शेताच्या मशायतीतीळ); 
( कणीक ) तिंबणे; घोळसावर्गे; ( चिखल नरम करण्यासाठी ) तुड- 
विणे; (रेशीम) कातणे; स्त्रच्छ करणें, ( एखादे मिश्रण बनवितांना ), 
मिसळ, भदेणें, वाटगे इ० अनेक कामें ( समुच्चयानें )- ४ 
( बुकार्ने ) करामत; खुबी; चातुर्य. ` या पुरुषाची मरामत दुसः 
जगास येणार नाहीं. ? ५ ( चुडीनें ) मरातब. [ अर. मरम्मत] 


मरासर-मरी--ली. मरणाची, आजाराची ' फार. मोठी | . 


साथ. ( क्रि० चालण; लागणे; होणे )- | मरणे] 


मराल-ळ--प. (कान्य) हंस पक्षी. “ आले देवें कदा- 


चित मराळ। ?-मोकणे २८.१७. [सं.'मराल] मराळिका, 
मराळी-खी. १ (काव्य) हँसी. . २ देवी; देवता. ' जयजय 
कासारमराळिके ।? ३ सुंदर, नाजूक श्री. - 


` ' मरिगळा-गळ--खी. आकार; आकृति; मूति. हि सर्कर्ड | 


देखिलें रणमंडळ। परि न देखे दक्षमरिगळ । '-कथा ३.१४.२०५. 
„ मरी--ली. १ साथ (पटकी इ०ची ); जरीमरी. २ आसन्न. 
मरणाची स्थिति; मरणदशा. “ माझी आई मरीस आली. * [ सं 


मरक] ०आइ-खी. अडाणी लोकांची एक देवी. सत्युदेवता; 

. “मरी भाइ रोडगा वाहिन तुळा । ? 

तशी. हिंगही .दारचीनी । ? -सारु ३.४८. [ स. ] 
'मरीयल, मरेछ--वि. (ना. ) नित्राण, मरतकुडा (मनुष्य). 


[सरणे] . | हः 
. .सरु--पु.'१ मारवाड देश. २ निजेल, रेताड प्रदेश; वाळ- 


बंट. . ३ एक प्त. [ सं. ] -०देश-धन्ब-भूमि-१ मारवाड. 


मरू व्ठ--वि. वाळुमिश्रित; पुळणवट; रेताड ( जमीन, मुदे, 
देश, प्रांत, शोत, रान इ० ). ०फडाची-वि. .दोन नद्यांच्या 
संगमाजवळच्या वेचक्यांतीळ सोंडाची ( जमीन ). -कृषि १६. 
.मरोड--ज्री. अत्यंत आजारीपणाची स्थिति. (विरू). मर- 
वड पहा. . १ 5 : 
मरोड, मरोडकानवला, मरोडशंग, ' मरोडणी, 
मरोडणे--मुरुड इ० पहा. 
मरोड़ा -प. पोरदुखी; मुरडा. ( क्रि० येणें; होणं;. निघणे; 
उठणे; करणं ). [ मुरडा ] , 
मरोडा--य॒. जनावरास होणारा सांथीचा रोग; मरी; मरः 
वडा पहा. >) क्य 
. सकेट--पु. माकड; तांबडया तोंडाची एक. वानरजात. 
“आधींच मेंट तशांतहि मद्य प्याला । ? [सं.] श्चेष्टा-खी. 
पोरकट चाळे, खोड्या; माकडचेष्टा. . . | र 
मकूम--वि. लिखित; लिहिळेलं. “ आं साहेबांनी मुसफल 
मदूम केलें ते जाहीर आलें. ? -पया ४८४: [ अर. अकम्‌] 
` मगगेज--पु. पाच; मरकत. ` सांइनी कठिणत्वांचें डिंब । सचे- 
तन मगैजस्तंभ। ? -एस्स्व १.२५. [ सं. ] सगेजामणी-पु. मर- 
कतमणी. “ मगेजामणीचे घोषें। ' -शिक्षु ४०९. 
मीळ--वि. अडाणी. -शर. मरगळ पहा. » 
मर्जी--च्षी. १ संमति; इच्छा; आवड; पसंती. “ यज- 
मानाचे मर्जीप्रमाणे. वर्तावे. ? २ सुम्रसन्नता; कृपा; लोभ. “आताशी 
त्याजवर मर्जी आहे. ? ३ स्वभाव; तब्यत; अंतःकरणबृत्ति. ‹ त्या 
पुरुषाची सर्जी कठीण: ! [ अर. मझी ] स्हू० मजी देवाची मिथ्या 


:| घाव मनाची. ०खप्पा-बारीक होणे-जात राहणे-नाखूष 


RF . ४ १नता; असण; आवडेनासा होणें. ` श्रीसंत स्वामींची बहुतच मर्जी बारी 
साथीची देवता. “ मरी आईचा कोरडा वाजतो 1? -भंज ७४. असणे; भ हुतच मजी बारीक 


जाली आहे. ' -रा १.२२८. ०जिकणे-आपलासा करून घेणे 


2 . . . . भीड, दरारा चेपण; भीति नाहींशी होणे; उब जिंकणं पहा, 
रं मरीच--न. काळी मिरी. ' जीरे, झुंदी मरीचे इळदि बहुः 


मजींतून उतरणं-जाणे-आवडेनासा होण; लोभ. कृपा नाहींशी 


| होणे. ०बखणे-लोभ जडं. .०मोडणे-एखाद्यास अग्रिय अस 


कांहीं करणें; मन मोडणे; मजी विरुद्ध वागणे "राखणे- खंसा- 


-| ळणे-एखाद्याची कृपा, लोभ टिकवणे; नाखूष न होईल अश्या 


तऱ्हेने वागणे. ०संपादणे-कृपा, लोभ संपादण, मर्जीस उत- 
रणै-भावडणे; मनास येणे; परंत पडणे. ०अजूर-आज़ूं-खी. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मतेबान - २४२८ मसे 


n्््अ्अ्अ्अ्अ क्या 
इच्छा. -दिमरा १.२२२. ०खेरीज-किवि. आहेवाहेर; इच्छेबाहेर. | र्दामर्दी तो चोर घरला. ' ४ मोठ्या जुलसानें संकराने, 'मदा. 
* आम्ही आजतागायत तुमच्या मर्जीखेरीज नाहीं. '-दिमरा २.|मदी तो वांचला-जगला. ' सर्दी, मडुमी-खी. १ शोभू; परातर 
१३४. णमाफक-क्रिवि. मर्जीप्रमाणे ( करणे, होणें इ० ). | साहस. ` परशुराम रामचंद्र यांणीं मोठे मईँमीनें लढाई दिढो, 
०मिजाज-ची. प्रकृति; तब्येत. “नबाबाची मर्जीमिजाज विलक्षण|-ख ११.६१०४. २ शोयाचिं, पराक्रमाचे, साहसी इत्य. | फा.] 
जाली. ' -रा ३.४११. ०मुबारक-ली. शमेच्छा. स्वामींचे मर्जी | मम -प. मनुष्य; माणूस. [ फा. मइँम्‌ ] सदुमकी-मर्दी पहा, 
मुवारकेंत आल्यास मी विजयदुर्गाहून पुण्यास येईन. ' -ऐटी १. |“ मदुमकी शावासकीचा सालक. ' -गोखचिशाव ६.५. 
६७. ०रक्षण-न. मर्जी, इच्छा, कृपा सांभाळणे. ०खंपादन-| मद्ंजान--बि. शुडघ्यांत दुसरें हाड राहतं असा ( घोडा). 
न. कृपा, लोभ. संपादन करणें. असा घोडा खराव समजतात. -अश्वप १.१०४. 
मतेबान--न. चिनी मातीचे भांडे; बरणी. “ तीन जोड्या झदणै--सक्रि. १ चोळणे; चेपणे; रगडणें इ०; मदन करणे. 
सतँबानाच्या चिनीच्या, वरती झाकणी कुलावेदार कुलफी मज-|२ ठार मारणं. “ तो करावया वेदोद्धार । म्यां सर्दिला शाखासुर।? 
बुत... ' -रा २२.३५. [ अर. मतेबान्‌] -एभा २१.३७३. [सं. मैन. ] सद्देन-न. १ चोळणे. २ मऊ 
पु. मनुष्य; मानव. -वि. मरणशील; मरणारा. [सं.] करण्याची, चरणे करण्याची किया; चुरडणें, कुटणे, दळणे, रगडणे 
मदे--प. १ पुरुष. “ गांजाचा अम्मल दारुवानी बायकी नव्ह, |इ०. ३ ( काव्य ) कत्तल; ठार मारणे; नाश. [ सं. ] मदन शुण- 
गांजा मदै हाय मदे. ! -बाय ४.२. २ शुर, पराक्रमी, दिंमतदार | बर्धनं-( संस्कृत सुभाषित) १ औषधी द्रव्ये जों .जों अधिक 
मनुष्य. ` पैका नामर्दाचा इज्जत व यश सर्दाचें. ' -ब्रच ८८. ३ |खळावीं तों तों तीं अधिक गुणकारी होतात. २ विद्यार्थ्यास छडी 
नवरा; श्रिया आपल्या नांवापुढे व नवऱ्याच्या नांवापूवौ योजतात. 
४ रखेली ([महारीण, कैकाडीण ) आपल्या यजमानाच्या ( विशे- 
षतः मुसलमान ) नांवापूवी ह्या शब्द पत्रांतून योजिते. “-राणू मर्द 
हृशमखान खडीवाळे. ' (वेसं. मये; फा. मदे ] ०गाजी-माणूख- 
पु. चुर, मदे गडी; पराक्रमी माणुस. मर्दा, सदाना-नी-वि. ? 
शूर, घैयेवान . -मराआ ३६. २ ( विरोषतः मर्दानी ) पुरुषी. 
याच्या उल्टजनानी. [ फा. मर्दाना-नी ] मदेई, मदेपणा-खीपु. 
१ भेये; धीटपणा; शौय; पराक्रम; पौरष. २ शौर्याची, पराक्रमाची 
कृत्ये. मर्दाची मिशी -जी. (पुरुषत्वाचे लक्षण) प्रौढी मारताना, 
दम देतांना, धाक दाखवितांना पुरुष योजतात. मर्दानगिरी, 
मर्दानगी-जी. मइुमकी; शौरये; पौरुष. “ हे जागा मर्दानगिरीची 
आहे. ? -ऐस्फुले १.२१. ` परंतु टिपूची मर्दानगी व दिलेरी पाहून 
हे आपले चित्तांत भय मानून आहेत '-पदमव १०८. मर्दाना- 
पुरुषांची बैठक. “ फार करून जनान्यांत असतात. येकादों-दिवसां 
आंत दोन तीन घटिका मर्दाना करून... कांहीं जाव-साल होतो. ? 
-रा ७.1१९. -वि. मर्दा पहा. मर्दाची-णी-वि. १ पुरुषास | मर्मे ठेविली आहेत तीं कोणास समजतात. ! २ ( 


चोळलेछे;. चेपले, २ कुटलेलें. 
त पैं मर्दैळ । ! -गीता १.७७२. [ सं. मदेल] 


[ फा. ] 


उपयोग करतात. * तासे मर्फे ते अंव्र किती वाजती ।' -्मे 


-समारो २.३. 


९. se , उणेपणा; व्यः 
योग्य, साजेसे (वज्र, पोशाख इ०); याच्या उलट जनानी. भाग, अवयक, जिव्हाळी; वने. ३ छि उण जि 


‹ शिक्रारीसारखी मर्दानी मौज नाहीं असें पुरुष म्हणतात. -बाय |“ ममै उघडितां, मानी पुरुष बुडाले त्रपंत,जड तरे । प 
३.३. २ २ पुरुषी; पुरुषांचा ( आवाज इ० ). ३ पुरुषी आवाजाची | २४.४७. ४ रहस्य; गूढाय; खरा आंतला हेतु ( भाषण, 
जरूरी असलेले ( गाण इ० ). ७ पुरुषासंवंधीं. ०खेळ-प. अंगमेइ-|इ० चा, ); तात्पयै. ५ मेख; सुदाः खोंच; रोख. ६ कला . 
नतीचा, पराक्रमाचा, ताकदीचा प्रयोग, खेळ. मर्दोमर्दी-जी. गढविद्या; युक्ति; गुरुकिल्ली ( एखादें कोडें, रचना, 

शौ; पौरुष; पराक्रम; मदुमी. -क्रिवि. १ घिटाईनें; शौर्याने; |इ० ची). “ अद्यापि खोक लावण्याचे ममे तुळा स 
मदैपणानें. २ पुरुषी घडाडीनें; उत्साहाने. “ इशमाच्या लोकांनीं |“ घड्याळांतळें ममे कळत नार्ही.” ७ शशु अरिः 
कोटासच मर्दामदी शिडी टेकून चढले. ' -त्रप ७४. “ त्यानें पैसा |उलट आणि प्रतिक्रिया करणाऱ्या गुणांची वस्तु. 
जवळ नसतां मर्दामदी लम केलें. ' ३ अतिशय श्रमाने, कष्टाने. | तूप, गव्हाचे मसै कांकडी. ! [ सं 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Rassias oasis is eens co eee याया Sn hd eS St जा हिय्या 


मदेवाण--न. लिप्तपात्र; उटीचे भांडे. -राब्यको ३.१५. | 


मरमे--न. १ गूढ शक्ति; सुप्त गुणधम; कायैसाधक युण 
(याचे अनुमान कार्यावरून होते ). "सवे पदार्थामर्थ्ये जी क, 


मारल्याने त्याची बुद्धि अधिक तढ्ठख होते. सदना-खी. स्नान; | 
न्हाण. ' भणे .एथ होए मदैना । स्वामी माझेया । '-ऋ ७४. | 
मदेन्या-पु. अंग रगडणारा.. मर्दित-वि. १ मदेन केलेले; । 


मदेळ-ळ--प. एक वाद्य; तबला. 'पणवशब्दें डोल। आनक . 


मर्फा--प॒. लहान टिमकी, नगारा. ह्यावर टिपरीनें ठोका | 
मारून ताशाच्या मेळामध्यें तालाची ल्य दाखविण्याकड | 


११९. [फा.] मर्फाची, मफेकरी-पु. मर्फा वाजविणारा' | 


क्रिया, घंदा न 
मजळे नाही. _ 
नाशक; भेज ` 
,] भेद-ए. १ नाजुक मागि | 


® 
ममर २४२९ मंल 
ज i ooo 
ज्य बर a क ३ ल) न्या खी, समुद्रकांठची एक वेळ. “ जसी मर्यादावेल उढंबून । परवेझ 
स हुक, Fe de , ड धून नकरी समुद्रजीवन। ' -भवि ०शीर-ल-ळ-विं. सभ्यपणानें 
न वापरन Ee न ४ एखा-| वागणारा; हिष्टाचार व्र विनीत; अदवशीर. 
म a कर्‌ सऱ्यान--स्ी. ( चद्रपुरी ) घरामागीळ लहान वाडी. जे 
Copan rb भेदक-भेदी, वेधक | मर्वारीद--प. मोती; मौक्तिक. * माळा मर्वारीद. ? -ऐटि 
र णारा; नाजूक भागाला जखम कर-|१ ११, [ फा. ] 9 
णारा; विगें उघडकीस आणणारा ( अक्षरश: व ल. ).°चेत्ता-वि.| मरृल--वि. प्रेषित; रवाना केळेले. [ अर. सुसँल ] 
ad > १ नाजूक भाग; मरहमत, मऱ्हामत--खी. कृपादान; दान. “ जमीन मन्हा- 
न स्य न Be व असलेले स्थान; व्यंग. °स्पूक्‌- | मत केली असे. ' -रा ८.६८. ' बंगाल्याची सनद सुवारक-जंग 
£ रे करणारा, जखम करणरा; चावा घणारा|यास महमत जाली. -ऐरि: १८. -वि. दत्तः स्वदत्त. -राव्य 
(अक्षरशः व छ. ); मर्मभेदी. ०झ-वि. १ मै, यढ, खुवी | ८.४०. [ अर. महँमत्‌ ] 
जाणणारा. २ अत्यंत कुशल; निपुण; पंडित. मरमेण-बि. ममैज्ञ| अन्हार, मऱ्हाटी, मऱ्हाटी मोळ्छा- मराठा इ० पहा. 
( अप.) ` मानवा सुजाणा ममेणा सुजाणा।' -देप ११३.|* मजविदेकु सांगावा । मऱ्हाटा जी । २ -ज्ञा ३.१७. जेथची नांव 
ससॉन्वेषण-न. एखाद्याचे ममे, उणेपणा शोधून काढणे; दिद्रा-|तरि मऱ्हाटी । परि पड्-दशैनातें दळवटी ।? -कऋ २४. 
न्वेषण. ( अक्षरशः व ल. ) सर्मान्वेषी-वि. समै, दोष, उणे मऱ्हारटे--न. मराठ्यांचे राज्य; अमदानी. ` नी मी जंव 
शोधणारा; दिद्रान्वेषी. मर्मी-वि. १. गुप्त, गुढ गोष्टी जाणणारा. |वते तंव मऱ्हाटें वेल । ' -नागदेवाचायैस्मृति ९७. 
२ एखाद्या गोष्टींत अत्यंत निपुण; कुशळ; ममैज्ञ. ३ मर्मभेदी; | . मर्‍्हारँ--वि. प्रात; सुगम. ` येक म्हणती मऱ्हाटे काये । 
भेदक; झोबणारे; टीकात्मक (भाषण). सर्मीक-वि, (अ. ) | हं तों भल्यांसि ऐको नये । ' -दा ७.१.३२. | 
मार्मिक पहा. समोंद्घाटक-वि. एखाद्याचे मर्म, दोषस्थल,| मऱ्हाष्ट-ष्ट्रू--( प्र.) महाराष्ट्र पहा. "पाहिले नस्तां संस्कृती । 
कमीपणा उघडकीस आणणारा; मर्मभेदी. मर्मोद्घारन-न: | रीग नाही मऱ्हाष्मंथी 1? -दा ५.६.३३. ; 
एखाद्याचे व्यंग, उणें, दोष उघडकीस आणणें; मर्मभेद. मळ--पुः १ घाण; केर; कचरा. २ शरीरांतील विष्ठा, मूत्र, 
ममर. संगमरवरी दगड; आरसपान. [ ग्री. मार्मारो |घाम, दंबुड, रक्त, नखे, अश्रू इ० उत्सगे. ३ गाळ, रेंदा. ४ गंज; 
| ( सामेरो=प्रकाशणें ) ळे. मार्मोर; फा. ममेर. ] समरी-वि. संग- कीट; तांवरा. ५ दुष्ट वासना; दुःस्वभाव; नैतिक पाप. ` स्ववत्स 
' . मरवरी; आरस्पानी. सळ भक्षिती परि न .सवेथा बारती। _-केका ५८ मळ पहा. 
सर्थत-ल--वि. (व. ) अत्यंत अशक्त; मरतुकडा. [ मरणे | [ सं. ] ०द्वार-न. ज्या वाटेन विष्ठा पडते तो शरीराचा भाग; 
हि. मरियल] | गुद. ०पूष्ठ-न. पुस्तकाच्या आरंभीच कोरें पान. ०मास-पु. 
मरप्रा-वि. अत्यंत रोड;मरतो आहे असा दिसणारा (माणस, | अधिक महिना. * मलमास क्रमल्या नंतर... घेऊन जाणे, ' -पेद 
जनावर ). [ मरणे ] ८.३८. °सूत्र-न. ( भीतीसुळें ) विष्ठा, मूत्र यांचा उत्स होणे. 
मयोदा--ज्ञी. १ सीमा; शेवट; इयत्ता; कड; इद ( स्थल, |( क्रिश करणे; होणे ). व्याघ्र पाहतांच मलमुत्र झाले. › ०वर्त्र- 
काल, क्रिया इ०ची ). २ (छ. ) संप्रदाय-शाखतिद्ध रूढी, बंधन, |न. केरकचऱ्यापासुन रक्षण करण्यासाठी घातलेछे वस्न ( देवाची 
दाब; नियम; अट. ' जो विप्र आजिपाइुनि मद्यप्राशन करील तो मृती इ०वर ); गवसणी; खोळ. ०विसग-विसजेन-पुन. पोरां- 
पापी । ब्रह्मध्नासम निश्चित असि मर्यादा स्वये कवि स्थापी। ? तील मळाचा उत्सगै; झाडा. मलमूत्र पहा. ( क्रि० करणे; होणे). 
-मोआदि ९.५३. ३ शिष्टाचार; वतनाचा योग्यपणा; व्यवस्थित ०शुद्धि-न्नी. पोटांतील मळाचा उत्सगे झाल्यामुळे वारणारी 
सभ्य वागणुक, विनीतता. “आजकालच्या मुलींना मर्यादाच कमी-| आतड्याची शुद्धता; शौच. ०स्नान, मलापकधेस्नान- न. 
. मुळींच नाहीं म्हटलें तरी चालेल. ? [सं. ] ०मोडणे-मर्यादा, |केवळ शरीर स्वच्छ करण्यासाठीच केलेछें स्नान; याच्या उलट 
सीमाःओलांडणे; नियमवाह्य, क्रम सोइन वतैन करणें. ०राखणे- | मंगलस्नान; अम्यंगस्नान. मलावरोध, मळाचषंस -पु. शौचास 
“आदराने, शिष्टाचाराप्रमागे वागणे मर्याद-शभ. पावेतो; पर्यत; साफ न दो; बद्धको्ता. मळाशय,मलाचा कोठा-पु. आत- 
अखेर. जस-आकंठमर्याद भोजन केलें; भ्रावण-काल-नदी-मयांद. |डांतीळ मलाची पिशवी; मल्मागे. मलिन-वि. १ घाणेरडा; 
०दृष्टि-श्ली.. नजरकैद; साधी अटक. ' राये पाचारनि तंत । | मळलेला; मळकट; खराब. २ आचारहीन; पातकी. ‹ मलिन 
मर्याददष्ित ठेविलें '-ज्ञनश्रदीप १०१७. वेळ, मर्या दाचेळ- | कुटिळ नीरस जडअजड पुनभेवपणें हिकच साचा ? - सो आदि३.६४. 


शको ६. ५ 


~CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मलई 


CHE HOH 
“बांधी मणिञ्रसे वहु फुगला मलिन स्वभाव कपटाने । ' -मोसभा 
४.५५. ४ अपवित्र; अमंगल; आत्मञुद्वतेकडे दुलेक्ष करणारा. ५ 
अस्पष्ट; निस्तेज; उपस्थित नसलेली ( आवृत्ति नसल्यानें विद्या इ०) 
मलोत्लम, मळोत्सजेन-पुन. मलविसगे पहा. 

सल$--खी. साय; दृष इ०पदार्थोबरील पापुद्रा. [ हि. ] 
मलई--खी. १ दांडगाई; घिगामस्ती; बखेडा; बेडावा; 
दंगा. (क्रिश करणें; मांडणें; माजविणें ). “ कोळ्यांनी सन तिसांत 

मलई करून सरकारचा मुछ्ख खराव केला. ? -थोमारो १.२४५. 
२ गोंधळ; आरडाओरड; दंगल; गडबड ( जमाव, सभा इ०्ची ). 

“ दक्षिणा घेतेवेळेस मलई केवढी | ? ३ मनुष्यांचा अव्यवस्थित 
जमाव, घोळका; संकर ( सबै जातींचा, सोवळे-ओवळें इ०चा ); 
गर्दी. ' त्यास घमांधिकारी ब्राह्मणास मिळून मळई करितात. ” 
-चाडसमा ३.१२०. ४ ( यावरून ) खाणावळ; भटारखाना इ० 
[मऴ. किंवा फा. मला=जमाव] ०दार घिरुला-प. (महृवि था) 

एक डाव. जोडीदाराच्या कुळ्यावर चड्डीत हात घाळून आपला 
दुसरा हात जोडीदाराच्या डोक्यावर ठेवून त्याच वाजूचा आपला 
पाय जोडीदाराच्या आपल्याकडील हाताच्या कोपराच्या लवणींत 
त्रालून जोडीदारास चीत करणं. 

मळऊन--वि. शापित;शापाहँ; बहिष्कृत. जमियत शायस्ता 


पेदा करून सिवा मलऊनानें मुलुक कावी ज. केला आहे. तो द्रकबज्‌ | . 


पादशाहजीच्या आणील, ! -रा १७.१६. [ अर. मट्ऊन ] 
मल(लि)कंबरो--वि. मलिकंबराच्या अमदानीत सुरू 
झालेली (मोजणी, दर, धारा, शिरस्ता, तनखा, कमाल इ० ). 
[ सलिकंबर ] ; 
सलखांब--पु. अंगांत चपळता येण्यासाठी कसरत करण्या- 
करितां तालमींत पुरलेला वाटोळा खांव. [ सं. मह़स्तंभ ] 
सलंग--पु. फक्रीराचा एक पंथ; दरवेशी. [हिं.] 
मलरंडा--पु. (व.) अव्वल माल. [ का. गंडाऱवरचढ ] 
मळतेडी--खी. जोंधळ्याचं इलकें पीक. -कृषि २६६. 
मळपण--अक्रि. ( काव्य ) १ डुलत. चालणे; चालतांना या 


बाजुस एकदां आणि त्या वाजूस एकदां असे होणें ( विशेषतः मूल) | णीस. °मैदान-ज्नी. रणराजा; 
* सावळ्या वाणाचें मूल। कोणाचे एवें मलपत चाळें। ? २ (सामा.)| नांव. ( चुकीने ) सुङखमैदान. 


इकडून तिकडे हाले; डोले. ` मलपत घुसळिते गवळणी । तिचा 


पदर रुळतो मेदिनीं।? ३ थळयलणे; हलणे. ` लवथवित मलपे | ऋषभ, तीव्र गांधार, कोमल सध्यम, पंचम, तीब्र 
निषाद हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋष व 
आऔडुव संपूर्ण. वादी मध्यम, संवादि षड्ज. गानसमय रान्नीचा 
मळचा।री--वि. मलबार प्रांतासवंर्धीचा, [सं. मलय, मलबार] | पहिला प्रहर. 
मलळम---नप. जखम, खरूज इ०वर चोळण्याचं स्निग्ध औषध; | झळूल-र---वि. १ छांत; 
अजन; लेप. [फा. मल्हम्‌; अर. मम ] ०पट्टी-जी. जीवर मलम |“ मळूळ होऊन शरमिंदी जाहली. ' 
पसरून जखम इ०वर लावतात ती कापड, कागद, पान इ०'ी पट्टी, | शोबग्रस्त. ३ अशकत; कमजोर; गरीब; निर्वीये (प्रा 


दोंद्‌। वेष्टित कटर नागवंद । ? -दा १.२.१६. 
मळपी--ली. ( कु. हेट.) डोळयाची पापणी, 


२४३० 


मछूल 

चच NR 

मळमळ-छी-खी. तलम, बारीक सुताचें कापड, | हि.] 
सळमा--स. १ पडक्या घराचे दगड, विरा, चुना ३०अब्य्‌ः 
वस्थित पडलेले सामान. २(ना.) विहिरीतील गाळ (द्ग 
माती इ० ). ३ ( मलमाला उपयोगी असे ) वाशेरे, वासकर त्‌ 

[ मल्म ] 

सख्थ--पु. १ हिंदुस्थानच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील अरी 
समुद्राला समांतर अशी एक पर्वताची रांग; मल्बारघाट. २ ह्या 
पवेताच्या लगतची किनाऱ्याची पट्टी; सलवारप्रांत. ३ मलाया 


द्वीपकल्प. [ सं. द्रा. मल्ये=पैत ] मळयाग( गी )र-पु. मल्य- | 
पवेतावरील चंदनाची एक उंची जात. ' कुष्णागर सल्यागर परि- 


मळ! देवदार वृक्ष ते्थ।? -ह २३.१००. [सं. मलय+अगर] 
मलयानिल-पु. सल्यपवैतावरील सुगंधी वारा. ' सहजे मल्या- 


निळ संदु सुगधु । तया अमृताचा होय स्वादु। › -ज्ञा ४.२२०. । 
सळयी-वि. मलाया द्वीपकल्पासबंधाचा ( रहिवासी, जिन्नस). । 


मळया--पु. एक प्रकारचा मासा" 
मळयी, मळ)ई--खी. मलई पहा. 
सळस्रत्र-न्री- (प्र. ) मळसूत्र पहा. 
मलाखीजांच--प॒ जांबांची एक जात. -कृषि ७२०. 
[ सलाख १ ] 
सलाड--न. मावळ प्रांत. 


महाराणी. 

मलिदा--पु. १ दूध; साखर, लोणी इ० पदार्थ कणकेमथ्य 
घालून केलेलें मुसलमान लोक पिरास देतात तें पक्कात्न ,२ (छ.) 
तिंवळेली, मळलेली, ठेंचलेली कोणतीहि वस्तु. ३ (सामा. ) खुराक; 


पौष्टिक अन्न. ' न्याय असा. जगतीं, दिसे बीं । चाकरा मलिदा 


मिळे धन्याला घतरा हातीं 1? [ फा. मालिदा] ०्करणे-? 
गुधडणें. २ तिंबणे; वडविणें; कणीक मऊ करणे. 
मलियाड--पु. ळवार प्रांत. -अश्वप १:३४- 


मळीक---पु. राजा. [ अर. मलिकू] *नवीस-पु. राजचिट ` 


विजापूर येथील. सुप्रसिद्ध 


मळुहाकेदार--पु. ( संगीत) एक राय. ह्यांत षड्ज, तीब्र 


घेवत वज्ये. ज 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चेत, तीत | 


निस्तेज; कोमेजलेला; उदास 
भाअ १८३४. २ सिना } 


णी, मागस): | 


मळिका--खी. राणी. [अर.] ०छुंअउ्जसा-खी.थोर राणी; | 


सलेथी _ २४३ १ सवाजने 


>. 2. To 


४ नादुरुस्त ( यात्र, अवयव ). ५ मऊ; नरम; निर्जीव (कातडे). | खरी. १ गणना; मोजणी; माप. ' ते येक नक्षत्र प्रतिदिनी 


[ अर. मुळ ] भोगिजेतसे चरे गगनीं । या चेचळपणाची मवणी । श्रेष्ठ करोतु 
सळेथी--खी. ज्येष्ठमधाचें सूळ. घुखे।?-स्वादि १२.२.४०, २ घोकणी. ` ते योगपटाची मवणी । 
मलेरिया--इ. डास चावून येणारा हिवताप; कदेमोत्वित | जीवीं अनियम चितवणी।? -ज्ञा १६.३३२. माविता-वि. मोजः 

ज्वर. [ इं. ] णारा. ' साउलीवरी न मवने । मवितें जस । ! -असर ५.२६. 
सड्फूफ--वि. शुडाळले$ें, . “पत्र बाबासाहेबांचे पत्रांत | मविळे-वि. मोजलेले. 

मल्फूफ करून पाठविले. ? -रा १.१ ९०. [अर. भल्फूफू ] मवसर, सन्सर--पु. १ पैसा; घन; वित्त. २ ताकद; 
सड्ब्रूख--. . कापड. -वि. पेहेरलेला. * रजाई शाळनामी |ऐपत; सामर्थ्ये. ' कज-वाम जाळे तें वारायास मव्सर नाहीं 

मल्यूस-खास इनायत जाली. ' -दिमरा २.१३५. [अर.] |-वाइशाछ ८३. -वि. १ लायक; समै; ऐपतदार. ` त्यास हे 
सल्या--पु. गोड पाण्यांत राहणारा एक मासा. नादार. द्यावयास मवसर नाहींत. ' -वाडवावा २.२४. २ प्राप्त; 


मरल--घ. १ पहिलवान; जेठी. २ घंदेवाईंक मुष्टियुद्ध कर- अनुकुल. * तालुक्यांची तमाम तारत व ताराजी होऊन कोटील 
णारा; मुध्योद्धा; ठोंसाठोंशीवाळा. ३ (ढ.) धडधाकट, घट्टक्रा, पैसा या दिवसांत मवसर नाहीं. ? -रा ५.१४५. [ अर सुव- 
मजबुत, जोमदार मनुष्य. [स. ] ०क्ीडा-ली. आखाड्यांतील |स्स्‌ ] ०द्वाळ-क्रिवि. ऐपहीप्रमारणे. ' मवसर-हाल गुन्हेगारी. * 
कुस्ती, डावपेच; युध्युद्ध ०खांब-पु मल्खांब पहा. ०भू-खी. | इए ५.४९. 
१ कुस्ती इ० खेळण्यासाठी केटेली जाया; आखाडा. २ (ल. ) मवशुप-पफ--वि. उपयुक्त; मशारनिल्हे; वर दईविलेकु 
युद्धक्षेतर; रणभूमि. °युद्ध-न. कस्ती; बाहुयुद्ध, * रथाखालीं उत- | ‹ त्यास हीं नवाव मवसुफ यांजकडे द्यावयाचा करार केला असे.' 
रून। मढयुद्ध आरंभिरुं । „, सरळई-ल्री. गोंधळ; गोंगाट, दांडगाई. | _समारो १. ३२८. [अर. मौसूफ ] 


Sn $ 
सळई पहा. क वि, समथ, -शर. र साय. विशिष्ट पिकावर पडणारा एक रोग. 
सल्ला-- घोड्याच्या पायास होणारा एक रोग. -अश्वप.| झवाई--खी. ( कान्य ) मऊपणा; मृदुता. [ मऊ. ] 


२.२८२. मवाखजञा--पु. भांडण. ' कांहीं मवाखजा मध्य नसावा. ” 
मदछाररा(शा)ई, मख्हारराइई--वि. मल्हारराव रास्ते|_दिमरा १.४५. [ अर. मुवाखझा ] 

यांनीं पाडलेरें (नाणें, रुपया इ० ); मल्हाररावरास्ते यांच्या| दाग. दी मंदाभिः सौम्य आंच. [ मऊ+आगय] मवागीं 

Dn a ली टाकणे-मंद अभ्नीवर ठेवणे, धरणे. मब्रागी-झी-लीपु. मंद 

ड्ळा मल्ह्ारा-र द न एक अवतार | अग्नि, ° निजवोध मवाम्नीने सानविलीं । सप्र १५.७. सदासी त-- 

> i; सं राव. * माता म्हणे व्य पुर्णे| हरि तुजवरी | द. सौम्य; मद ( विस्तव, आंच ). सवायीत, मागी -क्तिवि. 

दा 1?-ह ९.१ भ्र [स. i ] शेक लागेल असे; मंदामरीवर ( शिजविणे ३०); संद ज्योतीने; 
अढ्लाह--पु. ( काशी. ) नावाडी. [ क सौम्यपणे ( विस्तव पेटे, जळणे ) 
मरिलिका श ज्याचे आणि चोच पिंगट . 3 र 

वारा ज्यो तिटिंगांपैदी एक. सल्लिकाक्ष-वि. ज्याच्या डोळ्यां- उ नात का म आ म 5९२ पावरा 

व ल्‌ ४४) 7) [ळं 2 डं 

तील बाहुली कांहीं पांढरी आणि कांहीं काळी अशा रेषेने वेष्टिली क न्य कयता र ह ड 

आहे असा ( घोडा ). -अश्वप १.२१. याने. गोरसन पहा. [मऊ] “PRR य य अ 


मर्लु-ल्ळू-प. (ना. व.) वानर; माकड. ` 
मव्हार--प. ( संगीत. ) एक राग. “ अळापितां मल्हार थेब सद्बाज(जी)न--पु- मशिदीची बांग पुकारगारा; सोआ- 


तळीं मेघमंडळा-हुन गळती 1 ? -प्रला २३६. जीन. [ अर. सुअ्झिन्‌ ] मवाजनी-खी. मवाजनाची वृत्ति, 
मवक्कफ --ति. तहकूब; थांबविलेळे. ` करवी तिकडील स्वारी | रम: ' रोख अबदुल समद्‌ यास ऑखजमत सवाजनीची मशीद 
मबङफ ।  -दावि २१३. [ अर. भौङ्फू] माभलनी. नान्ता: यादया 


मवणे--सक्रि. १ लिहून ठेवणे; दाखल करणे. “ सिसे वेंच्रितया|  सप्राजने--नवीख स. अस्सलावरून ताइन पाहून नक्कल 
मविी। वही जेवों । !-ज्ञा १८.९१२. २ मोजणे. ' साउली वरी | दप्तरी नमूद करणारा. “ सवाजचेनयीस त्याचे दप्तरी नक्कल विल्हे 
न मववे। '-अख ५.२६. [ सं. भा-मापय; प्रा. मव ] स॑वणी-| लाविली. '-रा २०.१८. [ अर. सुवाझना=्नुलना ] 


$ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४२२ मशागत ` 
मवाजा-ज्या--प. चर्चा; ऊहापोह. ' हजरत बरखास्त] मवेशी--खी. १ हक्काचा भाल; मालमत्ता. “ आपण सवेशी 
झालियावर तुम्हीं आम्हीं बसून तहनाम्याचा भवाज्या करूं. ? नेली असेल ती देवावी. ' -रा २२.३९. २ शुरं-ढोरें. [अर, ] 
५.७. [ अर. मुवाझञआ] ____ |०इस्पितळ-न. गुरांचा दवाखाना. १ 
मवाझी--ली. जुळती. आदिलशाही 'फर्मानें. | अर. ] मब्ज्ञुद्‌--वि. मौज्द पहा. [ फा. ] 
मवाफी (फि) क्रिवि. ' प्रमाणे; माफक. “ ताकीद असे| मव्हर--पु. (व) पुढारी; अग्रणी; म्होरक्या. - क्रिवि. पुढे; 
त्या मवाफीक चालविजे. ? -रा १५.१६७. | अर. मुवाफिकू] ।म्होरं. [ सं. मुखर ] मव्हर-क्रिवि. ( खा. ) पुढे; म्होरं. 
मवाळी--वि. गुंड; उडाणटप्पू; पुंड. ‹ त्या गांवांत मवाली | सश- खी. मस पहा. | | म 
लोकांनीं अत्याचार केले. '-के १७.५.३०. मवाशी-सी पहा. | _ मशा(स, इय )क--पु. १ चिलट; डांस; मच्छर. “कीं राजहंसां- 
[१ सिं. मवाली=श्दसनी ] पुढें मशका ? ' लघ मश्यकाचे परी रूप केळे । '-राक ४८. २ (ल.) 
मवाली-पन्हा--वि. उच्च शुणांनीं युक्त. -रा १५.५६. ब क "तक उना 
[ अर. मआली ] Sait 
2 र शक--न. १ पाणी ठेवण्याची च री, पखाल, मसक. 
मवास--पु. १ ठरारूंच्या टोळीचा मायक; स्वतैत्र अधि- र कनक [ की मशक ] याची चर्मी पिशवी, पखाळ, मसक 
पति, राजा इ०. “ परंतु जमीनदार मवास मोठमोठे अहेत”) ^ ह 
> ० ; मशगूल, मरयूलळ--वि. तत्पर; गढलेला; दंग; चुर; निम. 
-इमं २६१. २ छ॒टारु; बंडखोर; . चोर. ' संपत्तिस तो मवास रा २० २८६ य मइघूल ] र वे 
येउनि। › -अग्त २७. ३ अनिवेद्ध वागणारी, आडदांड, भट- मशसूळ-वि प्रविष्ट केला गेलेला; सामील केले 
पर गुरेढोरे, बदमाष लोक इ० समुच्चयानें. ४ लटारूंची <गा्िळ्ादी जनि [ अर. मशुमूळ ] : 5 
EET] -सचारी-सी-की. इराहंची राहणी, मश(स )रू, मइरू--जी. गभेरेशमी कापड; गजनीचें कापड 
सरणी; छरारूपणा. -पया ८३. -पु. वंडखोर; लुटारू; पुंड. मवास (मर. मएरूभ ] ; 
पहा. [ अर. सुआसी द 
वी De क नो > र मशरुळ-अनाम, मश्रूळ अनाम, मखुरुळू अनाम 
पडलेले “र ड.) न ३० ए्नरथ पदाथ लावल्याने नरम पु. ( लोकप्रसिद्ध. लोकमान्य या अथी ) सरकारी सनद्‌, कागद 
> र क: द्वार; इ (भाषण, वागणूक, |पत्र ३० त ज्य़ास पत्र लिहितात त्यास योजावयाची एक सन्मा- 
(dd अ चकोरतलगे । ' -ज्ञा१.५६. [नाची पदवी. जसे मश््ल अनाम रामचंद्र देशमुख. [ अर. मशहूर 
३ ( सामा. ) मऊ; सदु; नरम. ` खदु भवाळ वाळुका पहा हो । -असिद्+अनाम्‌=लोक. ] 
दुग्धवणे जलप्रवाहो । › -सुआदि २२.३५. ४ समुद्रकांठची, बांघ| : मशहूर, सश्ूर--वि. मूर; प्रख्यात; प्रसिदध. ' दुनिया- 
७ = केले Ns ° 3 sy . 
ह ब पाणी न येल व अशी केळेढी, खार जमिनीतील मऊ |ईत दोही दौलतीची एगानगत मशहूर ' -रा ५.३१. [अर. मशहूर] . 
असलेली ( जमीन ). ५ राजकारणांत सरकारच्या धोरणास विशेष मदाहुरळ-मदृहरुळ हजरत-वि. (एक मायना) राजप्रसिदध 
विरोध ; प्रागतिक > डु हुरुछ ह « (एक माय ; 
वर्येध न करणारा; प्रागतिक. ( एक पक्ष ) [ सं. मदुल-मउल- | राज्यमान्य 
र राजवाडे प्रेयमाठा; मऊ ] मषाळ-पक्ष-य. सरः मशाए(य)ख, मषायक--पु. धर्मात्मा; धमे 
ज नभरपणान न्याय, दाद मागणारा राजकारणातील पक्ष. |° अलीजाह यांनीं कोणी मशाएख पीर-जादा आहे त्याचे 
( इ. ) मॉडरेट पार्टी. याजवद्दळ वनविेला प्रतिशव्द. याच्या | हेकीशी निका लाविछा. ? - त मशाइख । 
उलट जहाल प ळ्ी-ली. १ त शा निका लाविला. ' - रा ५.१०७. [ अर. मशाइख |. 
करणारा वाः i ) f च टा ३०त्वचा मऊ| मद्याग(क)त--स्री. १ मेहनत; परिश्रम; श्रम. ' कश्म- 
नरमाई. 'स्पाअंगीची मवाळी । ' आ Si शागत केल्या लोकांस सरंजाम करून द्यावा. ' -सभासद २३. 
म मद. ह ति १२०. मंबाळु-| २ सेवा; चाकरी. ` तैसेच अण्णाजीपंत यांणीं मोठी मशागत 
i 3 इ; मवाळ ` दिनाचा दयाळु मनाचा | केली...यास्तव यथारीती सन्मान केला. !-चित्रयुप्त ५. ३ 
मवाळु । ' -राम ५६. . मजुरी; वेतन. ` माझी मशागत चुकवून दे म्हणजे सी जातों. ' 


षी माळे _-न. दत्तच्या दातांना घातळेठे कडे; कट; वेढे; | ४ कावाडकष्ट करून, अत्यंत परिश्रमाने (षत ३० ) तयार 

शेंबी. “ हत्तीचे दातांस मवाळे बसवून घेणे. * -ऐरापुभ्र ९.५०१. घ्य i जशी Fs र पिकते. ? ५ निगा; 

मवेश--प. मायेचा स्वामी. -शर. | सं. मायाः जा. | अर. मशक्त] सशाग .ती-वि. १ मशागत करणारा 

क्त] [ सं. माया; म. माव+ | कशाची कामें करून पोट भरणारा; भजूर. २ कष्टाळू; उद्योगी; . 
कामसू; मेहनती. > 


मवाजञा 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डि |` १००200 000 | मखण 

प्या ळा, buses वर सांगितलेला; | मदबरा--पु. सल्लामसलत; जाबसाल, " ( जन्रेळ कोट ) कांडी 

गेल्यानंतर पुन्हां आरशावर विशेषत नांवाबद्दल, एकदां येऊन |मश्वरा करावयास आला आहे. ' -दिमरा १.९१. [ अर. ] 

ह : सनदा, दरं पत्रे, दस्त-| सङ्हृद्‌--वि. व्यक्त; सिद्ध, ` मश्हृद आं के. ' -पया ३८३. 

ऐवज ३० त उपयोग ). “ साल्युदस्तांपासून सशारनिलेचा अमल |[ अर. महहूद ] ; 

सोगळाकडे दिला. ' -थोमारो १.१३. [ अर. मशारन-इलैहू ] | मख--पु: शरीरावरचा लहान काळा ठिपका; तीळ; चामखीळ, 
सशाळ--लरी. काठीच्या रोंकास चिघ्या शुडाळून केलेली |[ सं. माष; प्रा. मस ] 

दिवटी; लाल, ( क्रि० चेतणे; पेरणे; लावणें ) [ अर. मशुअळ्‌] | मख--ली. १ काजळ; चुलीवर ठेवलेल्या भांड्याच्या बुडाचा 

०पाजळणे-दिवसां छावरणे-( छ. ) प्रसिद्धि पावणे. मशा-|काळा थर; मशी पहा. ' कां अंधारासि मसीँ माखिलें। ? -एभा 

छची-जी-प. मशाल, दिवटी धरणारा; दिवट्या.  मश्चाङ्ची| २१.१८६. २ (छ. ) डाग; कलंक. [ सं. मपी ] तोंडास मख 

याची तैनात सर्ारांतून पावत आहे. ' -रा ७. [ अर. मरअ | ळायणे-कांहीं एक आरोप येऊन अप्रतिष्ठ होणे; तोंड काळें होणे 

टची ] स्ह० १ दस घर ज्यादा मागना पण मशझालजी रखना.|मंसकूट-क्रिवि. अत्यंत, अतिशय, फार ह्या अथी काळा या 

२ उल्ल्का भाई मशालजी. शब्दास जोडन येणारा शब्द. जसें-काळा मसकुट. 
मशिग--पु. ( गो. ) शेवग्याचे झाड. . सख--सना. (राजा. ) मला. “ मस ठाव नाहीं! ' 
सशी--ल्री (शुज. ) वाजरीवरील कीड, ही वाजरीच्या| मख क्रिवि. (व. ) पुरेसा; पुष्कळ; रगड; खूप; मस्त पहा. 

काडाचीं पानें खाते व त्यामुळें काड कमजोर होते. -कृषि २८१. |[ मस्पे ] 

[स. मषी १] ` र मखक--किवि. (संगीत) गातां गातां किंवा वाजवितां 
मशी-षी-सी--ली. १ काळी शाई. ' मग काजळा आणि [वाजवितां एकदम जलदीने वरीळ तिसऱ्या स्वरावर जाणें. 

मसी । न दिसे विवेचना जैसी । * -ज्ञा १७.७०. २ काजळी.| मसक-- ली. १ खाकेंत अडकविण्याची पाण्याची कातडी 

* कीतींच्या वदनासि लाविति मधी वाटूनियां लेप हा । ? -मोकृष्ण | पिशवी} पखाल. ' येर वेटथा पोट भरी । चाम ससकाचे परी । ' 

७४.१४. ३ चुलीवर ठेवलेल्या भांड्याच्या बुडावर जमतो तो | छगा २५५१. २ पोट. [ फा. मश्‍कू] ०भिरुती-3. खांद्यावरून 

काळा थर. ४ जळलेल्या चिरगूट, कागद इ० ची राख. [ सं.| पखाळ वाहणारा भिस्ती; याच्या उलट वेलमिस्ती. 

मषी ] ०पात्र-न. दौत. मखीपत्र-न. शाईने लिहिळेला कागद.| मखकणे--अकि. तुकडे तुकडे, चुरा होणें ( पोळी इ०्चा). 


* मसीपत्र ते कब्हडे । २ -राज्ञा अभंग. (सामा.) जागे ह्या करियापदावरोवर उपयोग. जसें-मसकून जाणें. 
सशाों-सीं--( काव्य) माझ्याशी; मळा; मजशीं ` ममीं KR ) मुतकणे, सुसर हा 
आतां कृष्णा तिळभरि दुजाभाव न धरी । ? -साए ६.१५७. मसकती पिः ससकतचा; मतकत पाहरासदर्षींचा, 


मखका--पु. १ लोणी. २ मिश्रण. [ फा. मस्क; हिं. मस्का] 


मशी(सी)द--ली. १ मुसड्मानांचें प्राथेनामंदिर. २ (छ.) मसंड--न. ( गो.) मसणवट. मसण पहा 


मनुष्य-वस्तुरहित मोठें घर, वाडा इ० भयाण जागा. ३ चुन्याने - 
गोळी न्य केलेली जागा. [ चर द र ० ( ए... मण. जाळण्याची किवा मुख्याची आग: घ्या 
9 दू] म्ह (सामा.) |. नती SCS 

चुकला फकीर मरिर्दीत शोधावा. नमाज करतां मशीद गळ्यांत अझीचा परम सण क्षणांत भासे पुरी भयंकर मसण। ? -सो 
र रामायणें १.२४३. [ सं. स्मशान; प्रा. मसण ] स्हू० आचरट 
वकक क „ खाणे मसणांत जाणे. ०उठणे-ज्या ठिक्राणी लढाईत भयंकर 
मशीन--न. १ यन्नः २ झिवण्याचे यंत्र. [इं.] °मारणे-  प्रागह्मानि झाली असेल किंवा जेथे असंख्य लोक जाळले गेठे अस- 
सशी(शे)री--खी. १ मशी पहा. २ ($.) तंबाखू जाळून | चांना उठवून त्यांनां कांहीं अद्भुत करावयास लावणे, ०माजर्णे- 


तयार केलेलें दांतवण. [ मशी ] - |मरमसार, अतिशय दाट वाढणें ( शेत, गवत इ० ). मखणांत 
मशेर--पु. एक मासा. -प्राणिमो ८१. गोवऱ्या-्दाड जाणे-मरणाच्या पंथाला लागलेला असण; 
मश्रीक--प. खचे, ब्ययलेख. -राभ्यको ८.९७. [ अर. |बयातीत असणें. मसणांत-मखणीं दिवा लाबणे-कोणतेहि 
मशरफ ] उच्छुंखलपणाचे अशात्रीय, अयोग्य, निरथेक कृत्य करणें. मस- 
` मश्रूळदाररेघ-ओळ, मशोदर रेघ-ओळ--ली. मड |णांत देखोल कावळ्यांचा उपद्दव-कोणत्याहि स्यर्ळी-परि- 
द्र रेघ पहा. र स्थितींत विश्रांति न मिळणे. मसणांतून ओढून काढणे-अनेक 


#C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दण २४३४ - मसाला 


rr 


उपाय करून मरणोन्सुख माणसाला बरें करणें. असणांतून | वावी हें टीक नाहीं. ' -भाव ८. ७ युद्धाची तयारी; फौजफाटा, 
ओढून काढलेळा-रि. कोणतेंहि काम करण्यास असमर्थ, |“ करवीरकरांची मसलत म्हणजे थोडी असा समज हुजूर आहे, 
अत्यंत अशक्त; रोड; किडकिडीत ( माणूस ) ०कुटी-खी.(ना ) परंत यांचा फैल उत्कृष्ट, ? -ख ११.५७६४. -वि. योग्य; इष; 
त्मशानभूमि. ०क्वाई-खी. ९ प्रेते जाळण्याची खोलगट अशी | उचित. ' याउपर इकडे येणें मसलत नाहीं, माळन्यात रहावें. 
जमीन. २ (ल.) खूप मोठें (स्मशानाप्रमाण), भयाणं.ओसाड घर. -ऐच १७. [ अर. मस्लृत्‌ ] ० पडणे-पेचाइत पडणे; पेचांत सांप- 
०खुंट-प. आईबाप, वायक्रामुळे इ० नसून विद्या व द्रव्य बेता- डणे; युकित, इलाज केलाच पाहिजे असा प्रसंग आस होणें. “तुम्ही ' 
चेंच असलेला अगडबंव, घश्पुषट माणुस. ०फ्ड-न. (यो. ) १|करा म्हणतां पण मळा भोठी मसलत पडली. ' ०दार-गार-वि. 
स्मशानांत पिंड देण्याकरितां झिजवितात तें अन्न. २ ( ल.) रुचि | सक्लागार; मंत्री; मनछुवदार. सखळतेदाज, सखळती-वि. ९ 
नसलेले जेवण. ०चट-री-रा - जीपु. स्मशानभूमि. लसणा-वि. धुते; चतुर; कावेवाज; धोरणी. २ मसञ्तदारः पदा. ०शीर-पु. 
१ ज्याचें नांव आपणास माहीत नाहीं किंवा ज्याचे नांव सांगणें | सक्लायार ' निखालस तुम्हीच मस्लतशीर सोबतीस दुसरें कोणही 
अप्रिय किंवा इ2 नाहीं अश्या माणसावद्दळ योजतात. फलाणा; नाहीं. ' -ख ०४५. -वि. सोहिमशीर; मोहिमेवर असलेला. 
कोणीतरी, गोमाजी. २-रागामध्यें संबोधनारथै योजावयाचा शव्द. “ खावंद मसरतशीर असल्यास तुम्ही एक दोन सालचा अगाऊ 
‹ झरे मसण्या तुला शभर वेळ सांगितळें तरी तूं तसाच. ! ऐवज सरकारांत द्यावा. ' -रा १.३३६. [ 
मखंदणे, मसंदळणे--तक्रि. (कः ) जास्त कुसकरणे; चुर-| भसळंद्‌-न्नी. अंवारीचा मध्यभाग (ह्यावर घुमटी असते); 
गळणे; दाब; फार हाताळणे; खराब करणें ( खाद्यपदार्थ, कणीक, |मद्दाताची वसण्याची जागा आणि खबासखाना यांच्यामधील 
फुलें इ० सदु पदाथ ). ( मालकाची वसण्याची ) जागा. [ अर. मसनदू १ ] 
मसन, मसनखाई; मसनखुंट--मसण, मसणखाई इ०| मला-. १ मांसवृद्धि; चामंखीळ; मस. २ घोड्याच्या | 
पहा. पायांस होणारा एक रोग. [ सं. माष; दिं. मसा] 
मसनद, सस्नद्‌--खरी. गादी; सिंहासन; तख्त. ` फिरोन| मशाण, ससा णश्ुंट- मसण, मसणखुंटइ० पहा. 
फत्तेच्या मस्नदीवर वसत्रिला। '-इमं २४०. [ अर. मस्नद्‌ ]| सखाद्‌--लरी. १ जमिनीची मोजणी. २ ( व. ) मातीच्या 
०नशी-ली. १ सिंहाउनारोहण. २ राजबानी. “ अर्काट मकाण | भितीचे तीन हात उंचीचे बांधकाम. [ अर. मसाइत्‌] मसादी- . 
नामी मः्नदनशीसें। ' -पया ४७५. [फा. मस्नदनिशीनी ] वि. जमिनीच्या मापणीचा ( खरडा, हिरव, बेरीज, अटकळ ). 
०नश्वीन-विं. गादी-तक्र्तनशीन; तक्तावर बसलेला, असलेला मखादा--प. मदत; त्यासाठीं दिलेला पैसा. “ लोकांस जमि- 


(राजा ). [ फा. मस्नद्निशीन्‌ ] 9 यत आणावयाकरितां मसादा दिला आहे. ! -रा ५ १००. [अर. 
मंतबद्ार--प. १ सुनसफ; न्यायाप्रीश. २ पंचाइंतीचा सभा | हसा अदा. ] 

सद; एक पंच मनसबदार पढ्दा [ फा. मन्सबदार } सखान्या ऊद्‌--पु. (च. ) कलिंदर; कांडेचोर; काळमांजर. 
सस्तम्मी सिकण--लीअव. ( गो. ) भुइमुगाच्या शेंगा. सश्वार--वि. विशेष सुपीक नसलेली, वाळूमिश्रित (जमीन ). 
सलम --वि. पक्का; कायम; स्थिर केलला; ठरविलेला ( शब्दशः |[ का. मसारे=्तांवडी जमीन ] 

ब ल ). [ अर. सुसम्मम्‌ ] मखारगर्भ, मासरमणि--पु. एक रत्न. हें हही प्रचारांत 


भसरे---नअव. १ रेडकू. २ म्हशी व रेडे यांचा घोळका. [म्हैस] | नाहीं. याचे अर्गी एकत्र केलेले दूध आणि पाणी निरनिराळे कर- 

ससरेत-नसत- वि. आनंददायक. * खत मसरत-नमत ण्याचा धमे असतो. याचा रंग शयाम असतो. [ सं. मसारक; हि. 
पाठविलें ते नेक वक्ती पोहोच. ' -पया ४६४ [ अर. मसरत | मसार्पाच्‌, मरकत ] 
आनंद; फा. मसरेत्‌ नमत्‌] सस्ताळा--पु. १ कांहीं खाद्य, पेय, औषध इ० अधिक युण- ` 

मसलत, मस्लत--खी. ९ विचारविनिमय करणें; योजना, कर व रुचिकर करण्यासाठी घालतात ते पदाथे समुच्चयानें (भाजीत 
बेत, निश्चय करणे. २ युक्ति; वेत; कट; डाव; दिक्रमत “मोगलाई | हिंग, जिरे इ०-खिरींत, लाडूत लवंग, चेलदो डे-इ० -जनावरांच्या 
ससरत ' स्कपटळ्यवहार. ३ सक्ला; योग्य विचार; उपदश. ( क्रि०|पोष्टिक औषधांत गुळ, मेदा, भांग इ० ) २ तोंडीं लावणे; खारः 
सांगणं ). ३ हुशारीने केलेली योजना, प्रयत्न. “ हा लोकापासून|रोणचे; व्यजन. ३ ( सामा. ) मिश्रगांतीळ द्रव्ये. जसे-चुन्याचा 
मोठ्या मसलतीनें पैक्रा ओरपतो. ? ५ सोद्रीम; स्वारी. “भागा-|मसाळा, रंगाचा मसाला. ४ सरकारनें जवानीसाठीं वोलाबिलेल्या 
नगर व विजापूर दोनी मसळती तरून दृस्तगत जालीं. ' -मराविसं | आरोपीपासुन न्याय देण्यापूबौ घेतलेला पेसा, खञ्च. ' त्याजवरून 
१९. ६ अगीकृत काये. सर्वानी एक जागा राहून मसलत बुड |सरकारांतून राजश्री बाळाजी महादेव याजकडे मनसब्ीविशीं पत्र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मसिहा 


लिहिललें द्यावें लागतं तें द्रञ्य. 
ढालाईत व दहा हजार रुपये मसाला करून पाठविले, ? 
१०१. ६ निरनिराळया निमित्तानें बसविलेले दंड, दस्त. * 
वरून तुम्हीं लोइवाडीच्या पारलास वीस रुपये मसाला घेतला. 
-वाडवाबा २.७८. ७ सामान; सामुग्री; साहित्य. ८ ( ओतकाम) 
डावर आणि विटकर यांचा एकजीव करून केलेली ओतकामाची 
माती. [ अर. मसालिह; मस्लहतचें अत्र. ] मसालेदार-वि. 
मसाल्यानें युवत; मसाला घालून स्वादिष्ट केलेला ( खाद्य, पेय इ०. 
पदाथ ). 

मसि(सी )हा--पु. तारणारा; ख्रिस्त. -वि. इसवी; खिस्ती , 
“ सन १७९६ मसीहा. ' -पद्भव ८५. [ अर. मसीह ] 

मखुदररेघ-ओळ--खी. शुद्र, मुरुट्मान किंवा स्वतःपेक्षा 
हलक्या दर्जाच्या लोकांस लिहिलेल्या पत्राच्या चार रकान्यांपेकीं 
पहिल्या तीन रकान्यांत ओढटेली रेघ. [ हिं. मस्तर--म. रेघ] 

महु(सो)दा--पु. कच्चा खर्डा; पक्के करण्यापूवौें पहिळे 
लिखाण; आराखडा. “ मसोदेही पाठवून, तेथून ठरून खचित 
आज्ञा आल्यावर इनायत-नामे त्याप्रमाणे द्याव. ? -रा ५.१९५. 
[ अर. सुस्वद ] 9 ऱ 

मर्ुरा--प. धान्य सांठविण्यासाठी भिंतीत ठेविलेली पोकळ 
जागा. 

मसुरुळू दोलतं-हजरत--ब्रि. राजमान्य. [ फा. ] 

मसर---ज्ञी. एक प्रकारचें द्विदल धान्य. [ सं. ] मसूरी 
मिरची-ली, मिरचीची एक जात. मसरिका, मसूरी, 
मसूऱ्या देवी-ली. देवीच्या रोगाचा एक प्रकार. ह्यांत अंगा- 
वर मसुरीच्या आकाराचे फोड येतात. 

ससूरघोडी--ली. सुलांचा एक खेळ. -मखेपु ९१. 

ससेरे--न. १ अंधार; काळोख. ' तें अज्ञान जै समूळ तुटे । 
तै शरांतीचं मसेरे फिटे । ' -ज्ञा ५.८३. २ काजळ. [ मस, मशी ] 

मसोटी--खी. (वे. ) स्मशान; मसणवर. 

मरूक--प. कस्तुरी. { फा. सुर्‌ ] 

मरुकरी--प. संन्यासी. [ सं. मस्करिन्‌] 


मस्क्री--खी. थद्म; चेष्टा; विनोद; टवाळी; कुचाळी. | अर | 


मस्खरा=्गमत्या ] मस्करी ची कुरुकरी- होण-चे्चें पयेवसान 
भांडणांत होणे. सरुकऱ्या-पु. विदूषक; गमत्या. [अर. मस्खरा] 

मस्त--वि. मत्त पहा. १ धुंद; उन्मत्त; गर्विष्ठ. २ धष्टपुष्ट; 
छठ; मोठा. ३ (कुण.) विपुल; पुष्कळ; भरपूर; खूप. ` सुर समस्त 
इच्यावर निश्चये । सुरस मस्त असं वदले स्वये। '-र ४७. 
४ (व.) मनाजोगा; चांगला. [ फा. मस्त-्तरे ] म्ह पडेल हस्त 


२४३५ 
न्याम) 
दिल्हे त्यांनी आपल्यास मसाला करून आणिले. ? -थोमारो | तर .पिकेल मस्त 


२.१५२. ५ वसूल करावयास गेलेल्या शिपायाला सरकारी चि्वीत अफूजळ मस्तखोर 


मस्तुळुंग 


- ०खोर-वि. मस्तीखोर; उन्मत्त. ' आला 
कपटी ग्रासावयाला झणी । ? -चित्रशुप्त ११. 


` त्याजवर कोपायमान होऊन | ०जञावप--(गो.)मस्ती येणे.० बाळ -वि.उन्मत्त;माजलेला;माजोरी; 
“भाव | मगलूर. अस्ता-स्त्या-वि. १ अमली पदार्थाच्या सेवनाने तर 
त्याः झाढला; झिंगलेला. २ (छ.) उन्मत्तः उमेट: चढेल. ३ उघळलेला; 


वेफाम सुरेला ( घोडा). मरुताचणे भक्रि. मस्त 
गर्वाने फुगून जाणे; मग्रूर होणे. 

सर्तक--पुन. १ डोकें; शिर. २ कोणत्याहि पदार्थाचा 
वरचा भाग; दिरोभाग. [ सं. ] म्ह दोन हस्तक आणि तिसरे 
मस्तक. ०ठेगणे, करणें-नम्रतेने वागणं; गये, ताठा, अभिमान . 
सोडून देणें. ' करी मस्तक ठेंगणा । लागे संताचिया 
चरणां । '-तुगा. *डोळदिणे-मान्यता, स्वीकार, अनुमोदन, 
समाधान इ० दशेविण्याकरितां मान डोटविणे. ` सोडुनि 
समाधि, मस्तक डोलविले, आयकोन, देवाघें। ? -मोभीष्म २.५. 
०हुगेण-अवधघ्राण; सोट्या मनुष्यानें प्रमाचे लक्षण 'म्हणून लहा- 
नाच्या डोक्याचा वास घेणे. ' हुगुनि मस्तक हस्त कुरवाळी तो 
पितामह त्वरित । ' -मोशांति ७.११. मरुतकीं मारण-मार्थी 
मारणें; एखाद्योबर सोंपविणें. ०द्वार-न. टाळू. ' नाकी तोंडीं 
वैसे मास । मस्तकद्वारं सांडी श्वास । ' -दा ३.१.३६. ०पट्टा- 
खी. खिडकीच्या किंवा दाराच्या चौकटी ची वरची पट्री. ० चिज्ञान- 
न. मानसशाख्नाचा एक प्रकार. या झाञ्राच्या योगानें माणसाच्या 
स्वभावाचे व वौद्धिक शक्तीचे ज्ञान होते. ( इं. ) फिजिऑभमी. 
सरुतकऋ्जादश्राण-न. आ्षष्टांना भेरतांना प्रमाचे चिन्ह म्हणून 
मस्तक हुगणं. [ मस्तक--अवप्राण ] 

सरस्तराळ--पुन. इजरीपुस्तक; नांवनिशी; इममवारी. [ई. 
मस्टररोल अप. ] 

सरुती-खी. १ अंमल; कैफ; झिंगलेपणाची स्थिति 
(शब्दशः बळ) २ ताठा; गवे; अभिमानः माज; गुर्मी. ३ कैफ 
चढून किंवा इर्षाच्या भरांत केलेल्या चेश; दांडगाइँचे खेळ, 
खोड्या. ४ हत्ती, उंट इ० च्या गंडस्थळांतून गळणारा मदाचा 
खाव. उन्माद; मदः [ फा. ] ०्येणं-उन्मत्त होणे; अंगांत गुर्मी 
येण. ०खोर-वि. मस्त. र 

सस्तु-न. दह्यावरचे पाणी-योर १.१५५. [ स. ] 

सस्तुती--ख़ी. बराच अरुंद व लांबचलांब असा जमिनीचा 
पट्टा. -मसाप १.२.९. [ का. मस्तुदीर्वतुँळाकार, परिध ] 

सस्तुरं--न. (व. ना.) तोड्यासारखा हातांत घालण्याचा 
दागिना. 

सर्तुलुंग--न. भस्तकांतील मेदू, मगज. [सं.] ०शास्त्र- 
न. मस्मिष्कविज्ञानशासत्र; मः्तवसासुद्रिक; (इ. ) फ्रनॉला' 


होणें; माजणे; 


फ्रनॉलॉजी. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मस्तूर २४३६ . महत 


दत र 


मस्तूर--खी. ( कों. नाविक.) तागाची दोरी. हिचें एक महत्तमसाधारण भाजञक-अ. दिलेल्या सै संख्यांना पूण 
टोंक (पाचर) बारीक व दुसरें जाड असतें. [ मस्तूङ=डोलकाठी ] | भाग जाईल अशी सर्वोत मोटी संख्या, महदंतर-न. फार मोहे 
मस्तूर--वि. ठिहिळेढा. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. ] | अंतर, तफावत; वेगळेपणा. सहदहंचुद्धि-ली. महत्तत्व; अंहकार. 


सस्ूर--वि. आनंदित. “ हमेशा मोहबदनामा इब्छाग |बुद्धि. “ एवं महदहंबुद्धि। मनें महाभूत सग्धि । ' -माज्ञा १५.१०५, ` 


करोन मस्रूर करीत जाणें.? -रा १०.१६४. [ अर. मस्रूर ] |महदादिदिहांत-किवि. महत्तत्त्वापासून स्थूलदेह्दापर्यंत. 'महदादि 
मस्विदा--. मखुदा पहा. ` पत्राचे मस्विंदे मशानिल्हे | देहांतें । इये आशेषेंही सूतें। › -ज्ञा ९.६७. सह द्ञ्नह्म-न. मूळ 


याजपाशी दिले. ? -रा ३.३३६. [ अर. सुसब्वदा ] ` ब्रह्म, ' तया महदइत्रह्मतें व्याली । दैविकी इच्छा । ? -ज्ञा ११.५११, 
महक, मह(हें)कार--जी. ( व. ना.) स॒गंध; सुवास; | महद्भूत-वि. विलक्षण; असामान्य; चमत्कारिक. सहक्ठत्ते-न. 
खमंग वास. ; गोळाचे वतुळ; खगोलीय वृत्त. अद्वती-च्री. मोठेपणा; महत्तव. 
महकमा-पु. (व. ) नोकरमंडळ. “ तुमच्या मंदवकम्यांत | त्याचेनि माझी त्रैलोकीं ख्याती । मज महती त्याचेनी।' 
लोक किती ? ! [ अर. महकमा-न्यायू कचेरी ] -एभा १४.२६९. सहतीचीणा-स्री. नारदाच्या वीणेचें नांव. 


मददकूब-फ--वि. तहकूब; रहित; तात्पुरते किंवा कायमच | महत्त्व - न. मोठेपणा; योग्यता; लौकिक; प्रतिष्ठा; किंमत. महती 
वंद. “ असे उलन लढाई महकूब झाली. ' -इमं १९४. [ अर. | पहा. “ रायाजी पाटिल महृत्त्व रक्षी ।?-ऐपो ३२. ०उतरर्ण- 
मोकूफ॒] महकुबी-ख्री. तात्पुरती किंबा कायमची थांबणूक; | योग्यता, प्रतिष्ठा कमी होणे. ०वाढविण-फुशारकी, वढाई 
तहकुवी; वंदी. ` आज प्रतिनिधी पत जाणार होते, परंतु तुत | मारणे. ०द्शेक-वि. पदार्थचिं माप, लांवी, रुंदी इ० दाखवि- 
_ महडुवी जाली. १-ख ११.६०७४. णारें ( परिमाणं ). ०मापन-न. गणितशाख्राचा एक विभाग; 
व महज( जी)द--खी. मशीद. ' महजदी बांधोन पुजारे।| आक्रारमान मोजण्याची विद्या; मापनशात्र,. महरवाकांक्षा- 
ठाई ठाई स्थापिले । !-नव २३.१७८. ' कोठें महजीद आहे| खी. मोठेपणाची इच्छा, हांव; जिगीषा. ' कतेवगार लोकांच्या 
तेथे त्याचें स्मरण करून वांग देतात ? -वाडसनदा १५०. | वेडाला महत्त्वाकांक्षा म्हणतात. ' -विधिलिखित २१. सहा-बि. 
[ फा. मस्जिद ] र १ महृत्‌ पहा, २ थोर; बडा. ` हे एक मदा आहेत.” “ तो काय 
महजब--पु. धमैपंथ; धर्म. ‹ हिंदु अगर मुसलमान होऊन | एक महा आहे. ? ०अदुद्‌-न. एक हजार दशकोटि ही संख्या. 
इस्कीळ करील त्यास आपरे महजबाची सौगंद असे. ' -रा १५.| ०ऊर-ब. ( अप. ) महापूर; अतिशय मोठा पूर. ०पकादृशी- 
१५६. [ अर. मझुहव्‌ ] खी. आधाढशुद्ध व कातिक शुद्ध एकादशी. ०कदू-घु. १ मोठ्या 
महजर--पु. १ वादशहानं दिलेली सनद्‌; सनदपत्र. ‹ गोत | जातीचा कंद. २ लसूण. ०कटप-पु. ब्रह्मदेवाच्या शंभर वर्षाचा 

' महजर करून घेतला होता तो माघारा घेतला असे. ' -समारो | काल; ब्रह्मदेवाचे आयुष्य; महाप्रल्य; कल्प पहा. ०काळ-ळः 
१.६८. २ हुकूमनामा; करारपत्र; निकाल; निवाडापत्र. “ ग्वाही | पु. १ प्रलय काळचा दोकराचा अवतार. ' महाकाळ उभा चिरीन 
भक्तांची घाळूनियां वरि । महजर करीं आहे माझ्या । ? -तुगा | बाणी । ' २ बारा ज्योतिछिगांपैकीं एक ( उज्जनी येथील). 
१२२२. ३ दाव्याचे कागदपत्र, पुरावा; कैफीयत. [ अर. महर्‌] | ०काळी-ली. १ पावेती. २ प्रचंड तोफ; महाकाळी. -शर. 
महजूद--वि. जिवंत; विद्यमान; उपस्थित; जर. ` आम्ही | ०काव्य-न. वीररसप्रधान, मोठे, अभिजात, रामायण-महा- 
तो महद आहों. '-रा १.१९५. [अर मौजूद्‌ ] भारताप्रमाणे काव्य; ( इं. ) एपिक. “ आषे महाकाव्यांत कोण- 
महडण, महडवणी, महड विणे--( प्र.) मढणें इ०पह्ा. कोणते गुण असावे याबद्दल पुढें विवेचन येईलच. ? ०काइा-न. 
महतु--वि. १ मोठा; वडा; विस्तृत. २ (ढ.) थोर; वरच्या | अवकाश; अफाट पोकळी. याच्या उलट घटाकाश, मठाकाश. 
दर्जाचा; उत्कृष्ट; कोणत्याहि गुणांत श्रे. जसं-मद्दाबुद्धिमान्‌ [ महा+आकाश ] ०कुल-कुलोन-वि. थोर, उच्च कुलांतील; 
महालबाड; महासोदा. महत्‌ हा शब्द कमेधारय आणि बहुत्रीहि कुलीन. ०खळें-न. मोठें अंगण, ०गाणी-नी-वि. गानकुशल. 
समासांत महा असा होतो आणि तत्पुरुष समासांत तसाच राहतो. |“ उत्तर देशींच्या महागाणी । गुजैरिणी अतिगौरा ! ? -सुरंछ 
जस-महादेव, महाबाहु व महत्पुजा; महत्सेवा. ३ अतिशय; फार; १२२. ०गिरी-पु. मोठा पवत; हिमाल्य. ` किं मक्षिकाचेनि 
अत्यंत. जस-महाम्रचंड; महातीक्ष्ण इ० [ स. ] महतामहत-वि. | थडकें । महागिरी पडों शके । !-एकनाथ-आनंदल्हरी ४२. -जी. 
(व. ) मोख्यांतळा मोठा; ` सर्वोत मोठा. महत्तत्त्व-न. सत्त्व, १ तीनदा खंडीपर्यंत वजन नेणारें जहाज, गलबत; माळाचें तार 
रज, तम या तीन गुणांची साम्यावस्था; मूळमाया; ग्रुणसाम्य.| सबब त्यांजकडे दोन महागिऱ्या भरून गवत. व एक महागिरीः 
“ सत्वुणापासून महत्तत्व उत्पन्न झाळें. ? -टिळे ४.३६१.|भर लांकडे देविलीं असे, -समारो ३.१६. २ मोठें तारू! 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 
शिवाङ; वतेला. 'ग्रह-ग्राह्द-पु. मोठी सुसर; मोठा मगर. ट आश्चिन शद्ध प्रतिपदेपासून विजयादशमीपर्त्चा काल. “नस- 
करवडी मद्दाम्राह। ' -एरुस्व १०.८० ¬एभा २०.३५०. ०जन- पु. स्वयंपाकघर. ०नक्षत्र-न. सूयेनः३ “नाड-पु. महाजना- 
पु. १ काहीं गुण, विद्या इ० मुळें थोर, भ्र माणुस. “ परंतु हद्यीं | सारखा एक वतनदार. * महाजन व सद्दानाड पेठ मजकूर याचें नांवें 
महाजन भयास मी मानितों । ' -भक्तमय्रकेका ७५. २ व्यापारी; सनद्‌ कीं, ' -थोमारो १.५४. [ सद्वा+नाइ-डु] ०सिंब-पु. एक 
उद्मी; सावकार. ३ गांव, कसवा इ० तीळ व्यापाराला नियम, | प्रकारचे झाड, ० निद्रा-ली. मरण; मृत्यु ‹ तिसरं प्रमाण महा- 
शिस्त घालून देणारा, त्यावर देखरेख करणारा ब कर वसूल कर- | निद्रा म्हणजे मृत्यु हें होय १! -टि ४,४८१. महानुभाय-पु. 
गारा सरकारी अधिकारी. ह्या अथौ महाजनी असाहि शब्द आहे. | श्रीचक्रधर ने स्थापिलेला एक द्वैतवादी पभ. या पंथांत श्रीकृष्ण- 
३ पंच ०जञनक्ती-खी. महाजनाचे काम, अधिकार. ०डोळा-पु. | भक्ति प्रमुख आहे. [ मढा+अनुभाव ] -वि. १ ज्याने कामक्रोधादि 
एक मासा. -प्रागिमो ८१. ०तल-न. सप्तपातालांपैकी एक; नाग | विकार जिंकले आहेत असा; महात्मा. २ उदार, थोर पुरुष. एवं 
व अघुर यांचें स्थान. ०ताप-इ. ( तंजा.) शोभेच्या दारूचा एक | पिडाररी ऋषि सवे । शापानुप्रही महानुभाव । '-एभा १.३३६. ३ 
प्रकार; चं्रज्योति. महताब पहा. ०तेज-न. १ ब्रह्म. २ सुज. परशस्त अनुभवाचा; ब्रह्मानुभवी. ` ऐसे जे मद्दादुभाव । जे दैविये 
“हें अपार कैसेनि कवळावें । महातेज कणे धवळावे. ? ज्ञा १.७४ प्रकृतीचे दैव  !-ज्ञा ९ १९४, ४ विया, बुद्धि, पराक्रम ३० गुणांनी 
महात्मा-उ- १ महाचुभव पंथांतील व्यक्ति. २ मोटा चैयेवान, | श्रे मनुष्य; महाप्रतापी. व्नेशङा-वि, परिपृणे;पूणेपणे;ब्यवस्थित. 
पराक्रमौ मनुष्य. ` तेसं मद्दःत्मा इक्षमुळीं । असावें खांड देउळीं । : |" यज्ञ सुनिचा राखे महानेटका । -मोरामायणे त्रि:सप्तमंत्रमय रामा- 
-भाए ४९३. गौतमबुद्ध, गांधी यांस संवोधितात. -वि १ थोर [यण ३. 2नेबेद्य-पुन. पंचपक्कान्नमय अन्नाचे तार वाढून देवाला 
सनाचा; उदार; महानुभाव. ` परते धमे महात्मा, स्तविछा बहु| दाखवितात तो नैवेद्य (साखर, दूध इ०्चा छोटा नैवेद्य होतो ). 
नारदादि साधूनीं। '-मोभीष्म १.९९. [ महा+आत्मा] ० देदी-। ०स्यास-पु. पूजा करतांना शरीराच्या विवक्षित भागांना र्पशे करून 
वि. महामत्सरी; कदर द्वेष्टा. * छदि फंदि महादेदि । रावण पडिला करावयाचा न्यास. याचाच दुसरा प्रकार रघुन्यास. ०पड-पु. 
तुझ्या बदि । ' -ज्ञानप्रदीप २६६. [ सं. महाद्ंद्री ] °दृशा-खी. | मद्दानु.) महापउ; ध्वज. ' आहो जी देवा । पेऴ देखिला महा- 
(ज्योतिष) कुडलीतींड सुख्य ग्रहाची बाधा. अंतदेशा पहा. ०दान- | पडांचा मेळावा। ? -शिश १०३२. [सहापट] *प(प॑)थ-पु. १ 
न. (मोठें दान ) हत्ती इ० षोडशदानांपैकी एक; षोइशमद्ादानें पददा सत्यु; मरण; श॒त्यूची वाट. ` न देशील सत्यवंत। तरी करीन हाचि 
०देब-पु. १ शंकर; शिव. ` महादेव म्हणावया कारण ब्रह्मघासि. महापंथ ।' -वसा ६.८. २ निर्याणाचा मागे. “लागले महापंथी 
जाण या हेतू । *-एभा १३.२७९. २ ( विणकाम ) हातमागाच्या | तत्काळची । !-एभा ३१.२९८. ०पदृ-न. ब्रह्मपद. “ कीं श्रुति हे 
फगीचा वरचा अवयव, दांडा फळी. हा आणि तळचा दांडा किंब्रा महापर्दी । पैटी जाहली । ' -ज्ञा १३.३७१. ०पद्म-पु. १ एकं, 
पावती मिळून फणीची चौकट होते या फणीच्या चौकरीस | दहं, शतं ह्या भ्ररगीतीळ तेराव्या स्थानची संख्या ( एकावर बारा 
मदादेवपावेती किवा हात्यादांडी असेंहि म्हणतात ०देवाचे देण- शून्य इतका आकडा ) २ कुबेराच्या नवनिधीपेडी एक निधि. नवनिधी 
न. कॅडाळवाणें व दीषेकार टिकणारे काम. ०देबापुढचा-वि. | पहा. ०पातक-न. ब्रहहत्या, दारू पिणे, सुवर्णाची चोरी, गुरूच्या 
( शब्दशः ) नंदी; ( ल. ) मूख; निइंद्ध. ०देची-स्री. १ पावती; | पत्नीबरोबर किवा स्वतःच्या मातित्ररोबर र सभोग आणि यांपेदीं 
दुर्गा. २ एक प्रकारची वनम्पति. हिचे बीं महाढवाच्या पिंडीच्या | एखादें प;तक करणाराशीं मैत्री, अशा पांच मोट्या पातका पदी 
` आकाराप्रमाणे असतें. ०देवी सहादेवी-ख्री. (माण. ) चैत्री | "त्येक ०पातकी-वि. १ ज्याच्या हातून महापातक घडलें आहे 
पौर्णिमेस तिन्हीसांजचे वेळीं एखाद्या भिंतीवर जीं महादेवी | असा. २ अत्यंत पापी; दुराचारी. स्ह्‌० अवसानघात महापःतकी, 
सह्वदेवी म्हृणून दोन गंधाची बाहुली काढून त्यांची उजा कर- ०पाप-पी-मह्ापातक-की महाः °पीठ-न. विष्णूच्या चक्राने 
तात तीं. -मसाप ४.४.२५९. ०दृत्र-( माण. ) सव जातीच |झाळेळे शक्ती-पावंतीच्या शरीराचे तुकडे ज्या ठिकाणी पडे 
लोक. ०द्वार-न. (मंदिराचा किंवा राजवाड्याचा ) बाहेरचा | असं मानतात त्या अत्यंत पवित्र स्थानांपैकी प्रत्येक. अशीं स्थाने 
किंवा मुख्य दरवाजा. * भक्त गर्जती महाद्वारी । त्यांसी दयावे | साडेतीन आहेत. तुळजापूर, मातापूर आणि कोल्हापूर, हीं तीन 
दीन 1 '-सुपाळी विठ्ठलांची ए २२. वद्वीप-न. ( मोठें बेट )|व अर्धे सप्त. औट पीठ पहा. ०पुरुष-ए. १ इश्वर. २ साइुः 
खंड. “तयाफळाचे हें महाद्वीप । पातली प्रभु । ? -ज्ञा १६.३२. | पुरुष; सत्पुरुष; ब्रनिछठ मनुष्य. ` महापुरुषाचे चित्त 1 जाल्या 
०नद्वी-स्री. मोठी नदी; उगमापापुन शंभर योजनांवर वाहात | वस्तुगत । ! -ज्ञा १३.७८९. ३ सेलेल्या 'जाह्मणाच पिश्ःच्च, 
जाणारी नदी. ०न॒मी-सी. १ आश्विन शुद्ध नवमी; नवराज्राचा|० पू( पु )ज्ञा-ली. ब्रतसमोप्ति इत्यादि विव क्षत श्रसगास अनुसरून 
शेवटचा दिवस. २ रामनवमी. -शात्रीको ०नवराज्-न.|करतात ती मोठी पूजा. ०पूर-ए. नदीस येणारा मोठा ऐर, लोंढा. 
शको. ६. ६ र 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महत ३२८ महत्‌ 
षक >>>>>_>>->््चच्च्कयाचच्च्च््<्स्् न व्व्व् 
“ महापुर झाडें जाती । तेथें लव्हाळे राहती । '-तुगा १०४२. | ॥?-मुवन ३.३८. ०मारी-खी. १ महतम्रत्यु. ` तेथ 
शप्रयाख-ु. मोठे परिश्रम, कष्ट, प्रयत्न, खराटोप. ०प्रळय-पु. | अचेतना झुजारीं । न मरत्या महामारी । ' -एमा २८.२५१, 
१ प्रत्येक ४३२००००००० वर्षोर्नी होणारा सवे जगाचा नाश. २ | २ (ल. ) प्राणसंकट. “ तिचेनि योगें महामारी । पातली हे 
ब्रह्मदवाच्या शंभर वर्षांनीं होणारा सबै ( देव, ब्राह्मण, साधू, ब्रह्मा | जाणिजे । ! -सुवन ७.१८७. ३ पटकी या सांथीचा रोग, ४ 
यासह ) विश्वाचा नाश. ' जो ब्रह्मयाच्या स्थळ देहाचे मरण । या रोगाची अधिष्ठात्री, दुर्गादेवी. ५ जिवापाड श्रम; शिकस्तीचा 
तो महाम्रलय जाण । ? महाकल्प पहा. ०प्रयास-पुअव. फार मोठे | प्रयत्न. ६ हाणाहाणी; मारामारी; मोठें युद्ध. ' दोघ झुजतां महा- 
कट, श्रम, प्रयत्न. ०प्रसाद-पु. १ धार्मिक किंवा देवाच्या उत्सवा- | मारी ' -सुवन ३.३६. ` तैसी भांडिली महामारी । ? -कथा 
नंतर वाटतात तो फुरूं, मिठाई, जेवण इ०रूप प्रसाद. २ दव, गुरु।२.२.६०. ०स्वृत्यु-पु. मरण; सत्यू ( अपस्त्युविषयीं बोलतांना 
इ०पासुन मिळालेली प्रसादाची वस्तु ( कृपा, अनुग्रह म्हणून). | उपयोग ) जसे- ` अपमृत्यूचा महामृत्यु झाला. › ०स्वृत्युंजय- 
३ (शब्दश: व ल. ) मोठी कृपा, अनुग्रह. " महाप्रसादाचेनि हरिखं । ( वेद्यक ) एक औषध. *यंत्र-न. तोफ. ०यज्ञ-याग-पु. मोटा 
सप्रेम सुखें डुट्ठती । ' ०प्रस्थान-न. (मोटा प्रवास ) १ यथाथे | यज्ञ; पंच महायज्ञांपेीं प्रत्येक; पंचमहायज्ञ पहा. “तरी महायाग- 
ब्रह्मज्ञानानेतर येणारा मृत्यु. २ ( र) मरण; मृत्यु. ०प्राण-पु. | प्रमुखें। कमें निफज नाहीं अचुके ।!-ज्ञा १८.१६६. ०यात्रा- 
१ मोठ्या जोरानें व प्रयासाने केळेला उच्चार; हकारयुक्त उच्चार. | स्री. १ काशीयात्रा. २ (ल. ) भरण; मृत्यु. ' आर्धी पेशवाई 
२ जोराने आणि प्रयासाने उच्चारण्याचा वर्णे. जसे-ख, घ, छ,|सकट सगळ्यांना महायात्रेला धाडीन. ? -अस्तंभा १६२. महा. 
झ, ठ, ढ, थ, थ, फ, भ, आणि दद अल्पप्राण आणि बाह्य प्रयत्न | प्रस्यान पहा. ०रथ-रथी-पु. १ शास्राद्रांत प्रवीण असुन दहा 
पहा. ०फणी-पु. मोठा साप. ०फळ-ळ-न. मोठें, उत्कृष्ट फळ; | इजार धनुर्धारी योद्धयांवरोवर एकटाच लढणारा योद्धा. ' महारथी 
नारळ, फणस इ० ०बलि-ळी-प, पिशाच्चादिकांस संतुष्ट कर- श्रष्ठ॒ । दुपद वी&। ' -ज्ञा १.९८. २ (छ. ) अत्यंत शर, कतेब- 
ण्यासाठी मांस, अन्न इ० चा वलि, अपैण करावयाचा पदार्थे. | गार पुरुष किंवा मोठा वक्ता. ०रस-न. १ ब्रह्म. २ पक्कान्न. 
०बळी-वि. अत्यंत प्रबळ, सामर्थ्यवान्‌ . ` महावळी प्राणदाता -मनको. ०राज-पु. १ सावेभौम राजा; सम्राट. २ (आदरार्थी) 
सकळां उठवी बळें । ! -मारतिस्तोत्र. ०बळ्धी छुटी-ली. इंदर | श्रेष्ठ माणूस. ३ जैन, गुजराथी वैष्णव लोकांचा गुरु. ०रात्रि- 
- पानांचें आलें. भाग-वि.१अतिशय भाग्यवान्‌, "नित्य निष्काम | खी. महाशिवरात्र, भाघ वद्य चतुदेशी. ०राष्ट्र-नपु. मराठे लोकांचा 
अतिप्रीतीं । मज भजती महाभाग। '-एभा २४.३३५. २ सद्गुणी; |देश; उत्तरेस नमैदानदी, दक्षिणेस कर्नाटक, पर्वेरा तैळगण आणि 
सदनी, ०सारत-न. व्यासप्रणीत कौरव-पांडवांच्या युद्धाचे | पश्चिमेस समुद्र यांनीं मर्यादित असलेला प्रदेश; सुंबई इलाख्यां- 
भारतीयांचे पवित्र असे एक महाकाव्य; महापुराण. ०भूत-न. तील एक विभाग. ०राष्ट्र-रष्ट्रीय-वि. महाराषट्रदेशासंवंधाचे 
एव्वी,आप तेज, वायु आणि आकाश ह्या पंचमहाभूतांपैकी प्रत्येक. ( लोक, भाषा, रिवाज इ० ). "राप्र-भाषा-खी. मराठी भाषा; 
"तरी होसी गा तू परखह्म। जे या महा भूतां विसंवते धाम । !  संस्छृत-प्राकृत भाषेपासून झाळेली एक देशी भाषा. ०राष्ट्री- 
-श्ञा १० cS ०भेड-वि. अत्यंत भितरा; भेकड. “ मग विरा- एक जुनी प्राकृत भाषा. ० रुस्त्र-पु. एक प्रकारचं झाड; महादृक्ष. 
टाचेनि महाभेडे उत्तरं ।१-ज्ञा ११ ४६९. ०मणि-पु. मोल्यवान्‌| ° कबैत लागला महारुखा । म्हणे पुढती न दिसे निका । ' -मुआदि 
रत्न; हिरा, माणिक इ० “ कांचोटी आणि महामणी । मेरू मषक | ३३.२९. ०र्र-पु. १ रद्राभिषेकाचा एक अकार; अकरा रुर 
सम नब्दे। ? -ह १ :८४. ०मति-मना-वि. थोर अंतःकरणाचा; | लघुरुद्राच्या उल्ट शब्द महारुद्र. २ मारती. ` महारुद्र आश्चेप्रमाणं 
उदार मनाचा; महात्मा. ०मंच्न-पु. निरनिराळ्या देवतांचा मुख्य | निघाला। ' -राक १.१. ०रुद्रो-पु. (गु.) बाजरीची मोठी 
संत्र. जसे-गायजी हा ब्राह्मणांचा महामंत्र. ` महामंत्र आत्मप्रा-| जात. हिचें काड फार उंच होतें. -कृषि २७७. ०रोग-प १ 
सीची खाणी । ? ०मंत्री-पु. मुख्यप्रधान; सुख्य मंत्री. सह्रागार. | अत्यंत दुःखदायक असा रोग. याचे आठ प्रकार आहितं-वात- 


सहो पाध्याय-पु. मोठ्या ज्ञाख्याला देतात ती एक सन्मानाची व्याधि, अशमरी, कृङ्, मेह, उदर, भगंदर. अश आणि संग्रहणी. 


सरकारी पदवी, ०मात्र-यु. हत्ती हांकणारा; महात. ' सुरडावया ' कांद्ींच्या मते हे नऊ आहेत; त्यांत राजयक्ष्मा हा एक जास्त 
मत्त हस्ती । महामात्र दोन्हीं हस्ती । अंकुश हाणी तैसा श्रीपती ।! ऐवजीं र्‌ : | 

9 कुश हाणी तेसा श्रीपती ।, असून इच्छ्राऐवर्जी कुष्ट व संग्रहणीच्या ऐवजीं ग्रहणी अर्शी नांवे 
ममोंद्वाटनें करीतसे । !-यथादी २.१६ : श्माया-ची, १ आहेत. २ रक्तपिती; गित कुष्ट. मह्‌।धच-वि. १ महाग; दुष्पाप्य- 
पाबंती; दुर्गा, २ जगदुत्पादक शक्ति; सवे संसाराला, प्रपंचाला * महाप येथ परमार्थ जाला । › -सारह १.२१. २ मौल्यवान ( सं. 
कारणीभुत अशी देवता; आदिमाया; मूलप्रकृति ३ जह्ांवाज महा-अधे ] मठडाणंव-पु. मोठा समुद्र; महासागर. ' बनीं रणीं 
कजाग वायको. ०मार-घु. मोठा मार, फटका. ' शुक्रबाणाचा शघु-जलाभिसंकरीं । महाणेवी पवैत-वास दुधैटीं । ? -वामन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महत्‌ २४३९ ट्स क ` दाता 
स्फुट छोक ३५. ( नवनीत. ए. १३७, ) 


र A जन. १(छ, ) साक्षात्कार. “ जेथ परमानंदु केवळु । महासुखाचा । › -ज्ञा १ १४. 
ला ह 7 म म । °सम( इम )शान-न. काशीक्षेत्र. ` सदाशिव वैसला निञासनीं। 
जघन्यत्व. ३ लह्दांन काभ, प्रकरण नट पुत ठ, ड ७८ महाइमशानीं निञवस्दी णा २.३१. ०क्षत्-न. काशी- 
सांगणे; राईचा पवेत करणे, * जनाला क गच 6" मदः १ दिंदु्यानातीक पर्वताच्या 
महाणव केलेस. ? [ स. महा-अर्णव ] ०ळय' त्वां लागलेच | सात रांगांपैकीं एक. २ इंद्राचे नांव. ' हे महेंद्रपदद्दी पाविजेळ । 
आश्रम; थमेशाळा, र देक, ३ आ १ आश्रयस्थान; | परि मोह हा न फिरेल। ° -ज्ञा २.६५. [ सद्दाम ] महेशा, 
ठू पा तयव १ समोत्या ४ भाद्रपद वद्यपक्षा- महेश्वर प, शिव; शकर. [महा+देकर ] महेश्वरी पातळ-न. 
चौ अ केढळ श्राध; पक्ष; सृतपितृकानें भाद्रपद शुद्ध | महेश्वर नांवाच्या गांबी (इंदूर संस्थान) तयार झालेले वक्ष, 
प ना अमावास्येपर्यत दररोज करावयाचें श्राद्ध. हें रोज | पातळ. ' आधींच कंवर वारिक त्यावर भहेश्वरी पातळ कसें । * 
करेण अशक्य असल्यास १५ दिवसांतून एका उक्त दिवशीं| होला ८९. महोत्सब, महोत्साह-पु मोठा उत्सव; आनंद- 
करावे. [ महा+आलय ] ०छक्ष्मो-स्री. १ विष्णुपत्नी. २ अश्विन | दायक प्रसंग, [ मदा+उत्सव ] महदोदृधि-पु. १ महासागर; 
छद अष्टमीस पुजावदयाची एक देवता, त्या देवतेचे ब्रत. ३ भग-| मोठा समुद्र. * महोदर्थी कां भिने। खोत जैसे । व्या 
वती; कोल्हापूरची देवी. ४ (ना. ) ज्येष्ठागौरी; भाद्रपद शद्ध नव-| २. हिंदीमहासागर [ महा--उदधि Me Fा 
सीस पूजा करावयाच्या देवता. ०ख्िग-न. बारा ज्योतिजिगापकी | पौष महिन्यांत सोमवारी सूर्योदर्यी अमावास्यारंभ, श्रवण नक्ष- 
त्येक. .०बरी, साहात्रटी-खी. राजमागे. * हे कपटाची | त्राचा मध्य आणि व्यतिपाताचा शेवट यांचा योग; एक मोठें प्व. 
कस( ब )दी। अतृत्याची माहावटी । -भाए ७५५. *वस्ज्न-न. | मदा+उव्य ] महौजञा-वि. तेजस्वी; ज्याचे तेज मोठे आहे 
उची, सुंदर वन्न; प्रतिष्ठित वल्ल; शालजोडी इ० ०बाक्य-न. असा; सामर्थ्यवान्‌. ' पुरुष श्याम महौजा ओढित होता बळेचि 
वेदांतांतीळ जीवत्रद्मांचे ऐक्य दाखविगारें तत््मसि आदि वाक्य. [मजला जो। ' -सोवन १२.८८. [ महा+ओज ] महान्‌-वि. १ 
हीं चार वेदांची चार आहेत. “ तो मदावाक्याचेनि नांवें । गुरे: | मोठा; विस्तृत; थोर. २ उञ्चीरां पिकणारे (वाल पस 
चनि थांबे । "-ज्ञा १८.४०४. २ गायी मंत्र. *वात-ए. (तासी |३ दोन किंवा अनेक वर्दे टिकणारे ( झाड, सिरची, कापूस, 
८० मेळ वेगाचा ) सोसार्याचा वारा; झंझावात; तुफान. 'महावात | पांढरी तूर इ०), ळर 
सुटला म्हणुयि का कंप येत भूघरा । ' -सौभद्र. “विघुब-न. मेष| महंत--पु. १ वैरागी, गोसावी इ०च्या आखाड्याचा मुख्य 
संपात; हरिपद्‌. ०खृत्त-न. ज्या दृत्ताची पातळी गोलाच्या मध्य: |नायक; ( कायदा ) पारमार्थिक शिक्षणसंस्यतील आचाये. ` महते 
बिूंून जाते तें वृत्त; मोठें वतुळ. ०चोजा-वि, मोठ्या थाटाची; | मईँत करावें। ? -दा ११.१०.२५. . २ (सामा.) ऋषि; साधु. 
` तेजस्वी. ‹ संतोषोनी महाराजा । सभा रचित महवोजा । -गुच ३४. | ‹ तरी महंताचिया कोडी ।घरा आलियाही बोढी । ? -ज्ञा१७.३४७. 
. ९७. [महा+-ओजस्‌ ] ०व्या चि-ए. महारोग: रक्तपिती ०शाब्द्‌- | ३ पंडित इ०मध्ये मुख्य मनुष्य; पुढारी; भ्रष्ठ दर्जाचा मनुष्य. ४ 
धु. योव; शंखध्वनि. «दाय-पु. १ थोर पुरुष; मात्मा. | (शीख धर्मातील ).सेवादार. -वि. थोर; भ्रष्ठ [ सं. महत्‌: हि. ] 
२ मोठ्या माणसांस महाराज रावसाहेब याप्रमाणें संवोधावयाचा | ०पण, सहंता-नली..थोरपणा; मोठेपणा; योग्यता. ' तेस व्यान 
शम्श. [ सं. मद्ा+आरायः वं. मॉशे; फरे मुस्य ( मॉसिय ) ] | णयांआपण। मानितां महंतपण । -ज्ञा १६.३७८. महंती-खी. 
०शिवरात्र-त्रि-खी. माघ वद्य चतुदैशी ०शुन्य-न. जे कांहींच | १ महंताचा दर्जा, अधिकार, गुण, थोरपणा इ० २ ( ल. ) मोठे- 
नाहीं असं जे शून्यास अधिष्ठानरुप ब्रह्म ते; परब्रह्म. ' आतां महा- | पणा; थोरपणा; औढी; थोरवी. ` ळोकप्रतिष्ठा महती । बैसावे अश्वी 
शून्याचिया डोहीं । जेथ गगनासीचि ठावो नाहीं । ? -ज्ञा ६. गर्जी रर्थी । ! -एसुस्व ६.६५. 

२१५: मह्दाष्ठमी-ली. अधिन शद्ध अष्टमी. ०खरणी-ली.| महतकद्दम, महेतकद्दम--क्रिवि. पूर्वी. “या वतनास दक 
स्वगेमागे. “ होउनि सुयोधनाचा शोकातै वरो पिता महास-| लवाजिमा महतकद्दम चालला असेल त्याप्रमाणे तुम्हास करार 
रणी । ?-मोभीष्म ११.१५. ०सागर-पु पृथीवगील पाण्याचा | केला असे. ! -रा ८.५२. [ अर. मा-तकद्दम्‌] 

सागराहून मोठा सांठा; मोठासमुद्र. उदा० हिंदी महासागर. महताप-य--खी. १ चद्रज्योत; आतषबाजीच्या जिन्नसां- 
०सिद्धांत-प्र. एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म ह्या सुख्य सिद्धांत. ` आणि | तील एक. २ हिलाल. “ महताबा लावून रात्रीं परस्परे गोळागोळी 
महासिद्धांतापासीं। श्रुति हारपती शब्देसीं ` -ज्ञा १५.४३४. | जाली.' -ख ८.४१३०. ३ चेद्र; चांदण. ४ ( ल.) सुंदर खरी. 
०सिद्धि-्ी, अष्टमहासिद्धी पहा. ' जेथ महासिद्धींचीं भांडारे । | [ फा. महताब्‌] महतापी-ली. वर चांदणी घातळेला मांडव; 
अरृतारची कोठारें। ' -ज्ञा ६.२२१. "खुख-न. ब्रह्ममुख; ब्रह्म | ( सामा.) मांडव, -ख १०.५४२०. [ फा. महताबी ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महतारी - RS NN 
` 
महतारी--च्षी. १ म्हातारी. ' इच्छी महतारी पुत्रसंतान।') महाग--वि. १ ज्याला वाजवीपेक्षा जास्त किमत पहते 
_दावि २४३. २ ( खा. व.) आई. [म्हातारी ] असा; ज्यास्त भावाचा, मोलाचा. २ जरूर असलेले; मिळण्यास 
महद्र, महदररेध-ओळ--खी. मसुदररेघ पहा. कठिण असलेले. जसं-अन्नास-वत्रास-मददाग. [सं. महष; प्रा. 
महदूद्‌--वि. निश्चित मयदितील; मर्यादित ( गांव इ० ). | महाब] ० होणे-मिळण्यास कठिण होणें; दुष्म़ाप्य होणे. ०ळागणे- 
“गांवाची, जमिनीची इह महदूद करून दिली. ' [ अर. महूदूद्‌ ] | त्रासदायक, लुकसानकारक होणें. महागणे-अक्ति. महाग होणे, 
सहब्बतअंजाम- त्रिवि. प्रमपूवेक; सप्रेम. [ फा. ] महागरा-म्या-वि.. महाग दराने विकणारा (वाणी), सहा- 
महेमाय--ली. १ दुर्गादेवी. २ माया; असत्‌. महामाया | गाईली. १ वाजारांत जिन्नस .नेहमींपेक्षां अधिक किंमतीने 
पहा. [ महामाया अप.] विकला जात असण्याची स्थिति; महगेता. २ कमतरता; उणीव, 
महमुदो--जो. १ एक फुलझाड. २ एक प्रकारच सुती वस्न; | ३ महगेतेच्या दिवसांत नोकरांना देण्याचा विशेषभत्ता, ' ल्हान 
तलम पण घट विगीचे कापड. महामुदी पहा. -वाडमा १.१५७.| पगाराच्या नोकरास महागाई देण्यावद्दल हुकूम सुटला आहे. ! 
[फा.] र -टि १.५७९. | 
महगे-घे--वि. महाग: भारी किंमतीचे; मौल्यवान्‌, [सं.| महाडी--खी. ( कुलावा) भाताची एक जात. ह्याचा दाणा 
महाधे ] महगे( घे )ता-स्र. १ मद्दागाई. २ उणीव; प तांबडा असतो. [? महाड ] 
महळांक--4. सये आणि आकाशस्थ ज्योतीचे वसतिस्थान.| महांडुळ--न. एक प्रकारचा साप. ' अज्ञानाचे जँ वारुळ। 
सप्तलोक पहा. [सं. ] त्यांत दोरीचे महांडुळ । ' -अझत ११०. मांडूळ पहा. 
सहषि--प मोठा ऋषि, तपस्वी. ` राजर्षि, महर्षि सकळ येथें सहात--वृ--पु. हत्तीला हांकणारा; माहामात्र; महावत. 
न्यूनाचि भमिपाळसभा । '-मोसभा १ १०. [ सं. महा %षि ] * लीलेने ट्रिडिभांचा न मद अवस्वापिता महात रणीं । ! -मोभीष्म 
महदळ--प. १ राजवाडा; प्रासाद; महाल. २ खाते.-आदिल | २.२. [ सं. महामात्र; प्रा. महामत्त; हिं. महावत ] 


शाही फमनिं. [ फा. ] हि 
` महळा-दइळा--पु. शद्दराचा भाग, पेट; पुरा; ; र महा मद्दातारडा, महाठारा--( प्र.) 


ळ इ० पहा. | 

[ अर. महल्ला ] व ; 
महदयर-वि. प्रसिद्ध; प्रख्यात; माहीत असलेला. [ अर. |. मीड क ( ना.) दिवसाचा तिसरा प्रहर 

मशहूर ] ० द त्यय+दवस £ ] 


महसरा--पु १ वेढा. २ उपद्रव. ' रघोजी भोसरे सेना-| महादकांदा--पु. ( अशिष्ट) महाबळेश्वराकडे होणारे सु 
साहेब सुभा यांनीं मसलत कहन संस्थाना महसरा दिल्हा. १ “२” दाळ. 


-वाडडुवा ८१, [ अर. महुसर्‌ ] सहापा--५. एक प्रकारचा मेणा, पारखी ( त्रियासार्ठी ). 
मंहखरा--पु. जमाव. -शर. [ अर. महूद्य्र्‌ ] | अर. सुद्दाफ ] 


महस्रूफ--वि. उपरिनिर्दिष्ट मजङूर. ' ज्या अर्थी खान मदामाअ--पु, मडात. . ' प्राबृद्‌ नदांत तरतां अवि गजा 
महसूफ यांनीही खातथैमेचे पत्र दिदिले असे. ! -ख ९.५०३२२. | निजहिता महामात्र । ' -मोभीष्म ८.१३. [ सं.] , 
[ अर. मौसूफ ] सासुरी. ट्म पण घट्ट विणीचे कापड; मखमल. 
महसूळ--पु. धारा; जमावदी; बसुळ; जकात. [ अर. ] [ अर. महमुदी ] [ 
मदरुळी-वि. ज्यापासून वसुळ यावयाचा असें ( गांव, कूळ, महदएमूएखी. घान्यादिकाची £ पुलता, सशद्धि, भरपूरपणा, 
शेत इ० ). र जवि. १ पुष्कळ; विपुल; भरपूर; अशय. २ वंद केलेले; लावः 
महा --पु. महिना; मास; माहे. [ अर. माह] महाबार-| केळे ( किला इ०्अ दार, दरवाजा, खिडकी )- (क्रिश करणे? 
खी. (व.) १ महिन्याचा पगार. “ महावार शभर रुपये. २ | होणे ). दरवाजे किल्ल्याचे रायगड याचे महासूर राखावे, 
मासिक दर्ता. “ दारूच्या दुकानाची महावार पाठविली ? -क्रिवि. | रिंडधा मात्र उघड्या असाव्यात. ! -मराचिसं २. ३ पुरें झालेले 
महिन्याच्या महिन्यास; दरमहा; माहेवार. महा -ब-माडा- | पेरणी इ० सवे कामे केरे; पूणेत्वास, पिकापावेतों आलेलें (शेत, 
क्रिवि. दर महिन्याने; महिन्याच्या महिन्यास. [ फा. | पीक इ० ). ` शेत पिकून महासूर झालें. ? ७ गाढ; स्वस्थ, भर” 
महा--बि. (व. ) माझे. प्र ( झोंप, नीज, नि्जणे ). ५ आकंठ: भरपर; भरगच्च ( जेवणे, 
मदाकार--प॒. ( कर. ) त्रास; दगदग. खाणें, भोजन ). [ अर. मअसुर ] महाझुरो-ली. रवि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


महार 


en 


सश्द्धि. ` द्रव्याची लषकरांत महासुरी झाली. ? २ ( दार, खिडकी 
इ०ची) वंदपणाची, दरवाजा लावलेडी स्थिति, ३ (शेत, पीक 
इ०चची ) पू्णविस्था; लागवड. 

महार--पु. एक अंत्यज, अस्पृश्य जाति; अतिशूद्र: परवारी 
पहा. [ स. महा+अरि किंवा आये; महा+-अर ( पर्वताच्या गुहेत 
राहणारा ), सृत--हरस्मेळेले जनावर ओढणारा; भेर्गांवाची कड? ] 
स्ह० महाराची आई चांभार वेऊ (मला काय त्याने). ०कचका- 
पु. जोराजोराचे, आरडाओरडथाचे भांडण (महार नेहमीं भांडतात 
त्याप्रमाणं ). ०कवड़ी-ली. एक जातीची कवडी. ०कावळा- 
पु. डोंबक्रावळा. ०क्ी-जी. १ गावच्या महारांचे काम, 
हक, वतन, अधिकार. २ (ल. ) कोणतेंहि हलकें, नीच, कष्टाचे 
कामं. ०गज्ञाळ-खी. गडबड; गोंगाट; दंगल; आरडाओरड. 
°चाबडी-ली. अस्पृर्यांना गांवच्या चावडीत येऊन वसतां 
येत नाहीं म्हणुन बहुतेक खेड्यांत गांदचाबडी खेरीज दुसरी एक 
चावडी असते ती. -गांगा ५५. ०पुंज-पु. शेतकऱ्यांनी आपल्या 
उत्पन्नांतील जो भाग गांवच्या महाराचा हक्क म्हणून सरकारांत 
भरावयाचा तो. ०पोर-पु.न. गांवांतील हलक्या जातीचे लोक 
०पोरगा-पु. पागेमध्यें घोड्याची नोकरी करण्यासाठीं ठेवळेला 
महारजातीचा मनुष्य. ०भ!द्ची - जरी. भाद्रपद महिन्यांत देवीच्या 
यात्रेकरितां येणारा अचे भागावा म्णून महाराला जमिनीच्या 
उत्पन्नापैकी द्यावयाचा भाग, किंवा काँही देणगी. ०्महारकी- 
खो; महाराच्या इनामजमिनीवरीछ कर. ०व(वा )डा-बण-पुन. 
१ महार लोकांची राहण्याची जागा. २ (ल. ) सोंवळयाओवळ्या- 


२४४१ 
——्e Eo FS SINS FN 


महाळुंग 


पसारा. ९ खंडोबा, जोतिबा इ० च्या भेटीला पाळ इ० गांवांहून 
जेजुरीकडे जावयाला निघालेली पालखी, काठी इ०ची मिरवणूक, 
१० राजश्री; वेगमांच्या नांबापुढें लावावयाच। वहुमानाथैक शब्द. 
उ० नूरमद्दाल, सिनत महाल इ० [ अर. महल्ल ] ०यजञकुरावर- 
लालों घाळणे-ळोडणें-डाकणें-नेणे-देणे-कंदी एक गोड 
ज्यावेळीं करणें जरूर आहे त्यावेळीं न करतां लांबणीवर टाकणें, 
टाळणे, पुढें ढकलणे. *मजकुरावर पडणे-येणे-पुढे ढकलणे; 
उडवा उडवी करणें. मद्दाळी उल्फा मोईन-पु मद्दालास येणाऱ्या 
सरकारी कामगारांचा सरबराई खचे. सामाशब्द- ०करी-दार- 
यु. मदालासंयंधाची जमावंदी, बंदोबस्त इ० कामें पाहणारा सर- - 
कारी अधिकारी. ०करा-पु. रत्नागिरीकडील चांभारांतील जात- 
पाटील. ०झडती-ली. महालाच्या जमाबंदीचे कच्ये वार्विक 
पत्रक. ०दृफ्तर-न. पेशव दफ्तराचा एक भाग. यांतील कागद 
महालांतील असत. -इनाम ४६ ०दार-. ( चुढीनें ) भालदार. 
रक्षक; पहारेकरी. ०पेटा-पु. महालाचा पोटभाग, -यावर महाल- 
करी असतो. "मजञकूर-पु. १ ज्याचा नुकताच उल्लेख कला आहे 
असा महाल; वर उङ्केखिलंछा महाल, प्रदेश. २ ववे महालाचा एकूण 
खर्च; देशव्यय. -राव्यको ९.१७. ०मवेशी-सा-ली. चीज- 
वस्त; गुरें ढोरे. “ महाल्मवेसी मार्गों लागले. ! -इए ५.१००. 
°शिबंदी-ली. महाळांतील कामासाठी नेमळेळे शिपाई ( पोडीस, 
वघुळी नोकर ). ड 

महाळ--पु. न्हावी; महाली. ह्या लमांतील सोयरीक जुळ- 
विण्याचे काम करतो म्हणून मध्यस्थ; हिंदुस्थांनांत कांही जातीं- 


. संबंधानें अतिशय अव्यवस्था. ' त्याचे घरीं सारा महारवाडा आहे. तीळ सोयरीक जुळविण्याचे काम न्हाव्याकडे असते. 


मी कांहीं जेवावयास जात नारीं, ? स्हु० जेथें गांव तेथे मंहारवडा. 
°गिल्ोळ!-इडोळ।-हड को -र द्दाडी-पुखी. गांवची मेळेटी 


महाला, महाल्या, महाली-र्या-प. न्हावी. 
सहाच( बं )त--पु. माइत; मद्दात; इत्ती दवांकणारा. “ गज 


गुरे टाकण्यासाठी महाराला नेमून देली जाया. महारडा--पु. | भादळछे गजांती । महावंत महावंतांमीं । ' -एसुस्व ८.३९. [ स. 
( तिरस्कारागी ) महार. महारवी-वि. महार लोकांनीं तयारं महामात्र; प्रा. मद्वामत्त; [ हि. ] 


केलेली ( टोपली, केरखुणी, सुत इ० ). 


सदाबळ्ुंग-यी- प्र.) महाळुंग-गी पहा. 


सदारको--बी. चांग तलम कापड ( घोतर जोड्याच्या| मदाखरा-स. वेढा; परिघ. महसरा पहा. “ कुमक करून 
` उपयोगी ). [ रा. मद्दाधे १ ] सहासरा उठविळा. *-रा १०.२३१. [अर. मसूर, युद्दासरा ] 
महाल. १ ताङक््याचा पोरभाग; पेटा. देश पहा. | ०देणे-वेढणे; वेढा घालणें. 
“ सारांश उभयतां महाळचे अतो प्राबल्य ` जहाळें भाढे.'| सहाळ-ळ--पु. १ भाद्रपद वयांत पितरांप्रीत्यथ केलेठ श्राद्ध, 
-पया ६१. २ ह्या पेट्याचीं कामें कराषयाची जागा; कोटे- महाळ्य पहा. २ साद्रपदपक्षः पितृपंधरवडा. [ सं. महालय ] 
कचेरी. ३ यांत चालणारी कामें. ४ क्षाते. ' पाकाशय, जलस्थान, ०बडा-ु. (कुण.) पितृपक्षाच्य। वेळीं करतात तो वडा. «वरू - 
फलस्थान, वसनागार आदिकरून हे नाजूक महाल ... ` -मराआ | वखाऱ्यु. (राजा. ) भाद्रपद वद्यपक्ष. [ महाळ-वासर ] 
१०. ५ घरांतील ज्यांची बसण्याउठण्याची जागा; अंतःपुर;| सददाळाबाबज्ञी- य. उद्धटपणे नांवाची पच्छा करणारास 
गोषा; राणीवसा. श्रीच्या दशनास' महालसइवरैमान रेळे. | उत्तरादाखल दि कांही तरी नांव, गोमाजी कापशा पहा. 
-अच ९४. ६ मोठा, भव्य वाडा; प्रासाद; राजवाडा; मंदिरि;| महातुंग-गी--नखी. एक प्रकारचें कागदी लिंबाच्या जातीचे 
७ क्रीडाग्रह. ८ सावकार, पेढीवाला इ०चा व्याप, विस्तार, | झाड व त्याचं फळ. [ स. मातुळुंग ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४५४२ मळ 


महिख 
अभ oo 


--<_**न्न्त्न्च्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्र र्ट ह टे ला रि ~ 
महिख--पए. १ म्हैस; रेडा. २ महिषासुर. * सुवर्णाचिया |राणी. ३ मुख्य स्री “ होऊनि तया शूद्रमहिषी । होती पापिगी 


सहिखा । नाझु केला । ' -ज्ञा १८.४४४. [स. महिष ] दुराचारी । !-युच ७.१६२. [सं.] | : 
महिना--प. १ साधारगपणें तीस दिवसांचा काल; माध. महो--खी. १ पथ्वी. २ एक नदी. [ सं. ] ०तळ-न. पाताळ, 
२ मासिक वेतन; ह्या अवधीचा पगार. “ माझे सरकारांतून सहा | ०घर, सह्दीश्च-१ पवेत. २ दोष नांवाचा सपे. ०पाळ-ळ-पु, 
महिने यावयाचे आहेत ' [ सं. मास; फा. माहीना; ] महिः|राजा. ०खुत-पु १ मंगळ नांवाचा गह. २ (ल.) वोरू. ' महीसुत 
न्याउ्या कांटीं-क्रिवि. महिना भरल्यावर; महिनाभर काम |सरसाविला । सरसाऊन द्विधा केला । ' -दा १५.६.२. 
केल्यावर. महिन्याचे काटी दभर रुपय मिळतात. 'महिनखत-| महीग--न. नांगरलेली जमीन साफ करण्याचे हत्यार. 
न. (ना. ) दरमहिन्याडा ठराविक रकम फेडण्याच्या करारानें| मह!तपण--न १ मोठेपणा; महत्त्व. २ अहंकार. [ महान्‌] 
केळेळे खत. माहनदारीण-ची. (ना.व. ) मोलकरीण. महिने-| महीस--खी. म्हैस; महिषी. [ सं. महिषी ] द 
- करू, महिने(न)दार-पु. १ दर महिन्याला अमुक पगार अशा| महुडा--पु. (काव्य ) ढग; मेघ. “ मग प्रचंड तेज प्रगटे । 
उरावानें कामाला लाविळेला नोकृर, २ आळीपाळीने एक एक महुडें विराले । निःशेष शोखिलें। प्रलयोदक । ? [ मेघ ] 
मदिना काम करावें अशा वांटणीप्रमाणें त्या त्या महिन्याची| महुर--पु. मोहर. 'जे सोहंभावमहृरें । मोडोनि आला! ! 
ज्याची.पाळी असेल तो इसम. महिनेभरू-प. कामाकडे लक्ष |-ज्ञा ५.१४९. न 
न देतां माझा महिना भरतो केव्हां व मला पगार मिळतो केव्हां महु( दृ )र--वि. मधुर; गोड. ` जैसे महूर कां म्हणिजे । 
अशा बुद्धीने काम करणारा. नोकर; भाडोत्री नोकर. महिने (न) | विषकंदाते । ' -ज्ञा ५.११५. [ सं. मधुर; प्रा. महुर ] महुरता- 
माल, महिन(न )महाळ-वि. मासिक; ` महिन्याच्या बोलीने खी. माधुये; गोडी. * कां बचनागाची जेसी । महुरता पहिली । ' 
ळाविछेला, ठरविलेला ( चाकर, चाकरी, पगार, रोजमुरा, खचे, | -माज्ञा १८.७९६ 
जमावपूळ, हिशेब ). म हिने(न )माह-किवि. महिन्यास; प्रत्येक| . महुरणें--भक्रि. मोर्चा वळविणे; मिरविणे. [ मोहर ] 
महिन्याला; दरमहा. ` महिनेमहा खर्चाचा ताळा. › -स्वारी-| महुरी--जी. मोहरी; राई. ` आदीचि द्रव्ये चुरबुरीं । वरी 
नियम ४०. महिनवाला-ए. ( कु. ) देवळाच्या उत्पन्नातून परिवडिजती महुरी । ' -माज्ञा १७.१४६. ठ 
ज्याला द्र महिन्यास ठराविक धर्मादाय मिळतो तो मनुष्य. महुरे--न ( महादु.) नागाचे विष. ‹ महुर घाली दाढे । एसे 
महिमहि जाण--अक्रि (व ) नवल, कौतुक वाटण.  ।केवि होय । ? -भाए ७३७. 
महिमा- ली. १ मोठेपणा; थोरवी; वैभव; प्रभाव; ख्याति. महूंचळ--वि. ( महाजु. ) मचूळ; मोहाच्या फुलाच्या वासा 


“तो शरीरीचि परी महिमा । ऐशी पावे। !-ज्ञा ६.४८०. २ | सारखें. ` नंदनवनीयं खडुळ । मानससरोवरीचे महुँचळ । ' -शि , 


( सामा.) मोठेपणा; थोरवी. ३ अश्टमहासिद्धीपैदी एक; हवें ६४४. [ मचूळ ] 
तितकें मोठें होण्याचें सामर्थ्य. ' अणिमा महिमा लघिमास्थिति । महेळी, स्हे-म्हेळी, म्हेळारु--ज्री. ( महाचु-) बायको; 
या तिन्ही देहसिद्धींची प्राप्ती ।?-एभा १५.४३. [ सं.] महि-| स्री. ' म्हेळीयेची शिवी दे ? -सिद्धांतसुञ्रपाठ: [ महिला ] 
मान-न.( काव्य ) १ मोठेपणा; थोरवी; महिमा. ' ज्यासि अग्र मसळ-र्‍पु. १ घाण; केरकचरा; रेंदा. २ विष्ठा. ¦ मज उपज- 
पूजेचा सन्मान । श्रेष्ठ देवांमाजीं महिमान । ' -एभा १३.२७९. | तांचि मळसा त्यजिलें याहून काय अत्याग । '-मोभीष्म १२.५६. 
२ महत्त्व; साम्ये. ` विचारितां शब्दमहिमान । शब्द स्वरूपें| ३ पाप; पापवासना. ` जाऊनिया मळ। वाळवंटी नाचती । ˆ 
ज्ञानघन । ' -एभा १३.३३८. -तुगा ७६७. ४ कमीपणा. ' म्हणे कमै निष्टां मळु । ठेविला देखो । ' 
` महिमान-प. १ पाहुणा; अतिथि; तिऱ्हाईत; मेहमन-मान |-ज्ञा १८ ६२. ५ दोष.'म्हणे तुम्ही निष्पाप निमेळ । तंव तुमचेनि 
पहा. २ फिरस्ता शेतकरी. [ फा. मिहूमान्‌ ] दर्शनें तत्काळ । नासती सकळ कळिमळ। ऐसे निजनिर्मळ तुम्ही 
मंहिर(रा)प-च--खी. कमान; देवळी; मेहराप पहा. [अर. | सवे । › -एभा २.२४३. -खी. ( राजा.) अंगावरच्या मळाची 
मिहराव्‌ ] बळी; मळी. [ स. मळ] मळदै-्ी. १ पावसानें किंवा नदीच्या 
महिळा-_ज्ली. ( काव्य ) १ खी; बायको. २ ( विेपतः ) | प्रवाहाने वहात आलेली माती, पानें, कचरा इ०. २ अशा जागेवर 
पत्नी. “ साजे सखी असिन्ना कृत्यभरें सुमति आमुची महिला । ? केलेलें बागाईत. ३ मासे घरण्याचं जाळे. -बदलापूर. ७ साय. 
-मोसमा ४.७२. ३ मादी. [ सं. ] (प्र.) मलई पहा. मळकट-न. १ पाप. ' जं त्रिविर्धी मळकटा । 
महिष--पु. रेडा; रोणगा: “ मनोमद्विषाचेनि मुंडे । दिघी तूं सांडिलासि सुभटा ।.? -माज्ञा १५.५८१. २ मळाचें पुट; थर 
बळी । ' -ज्ञा १२.५३. [सं.]¦ महिषो-जी. १ म्हैस. २ पः |‹ तै कळिमळांचीं मळकरें । नामोद्धाटे नासती । '-एभा ४.२५३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SSS i diuiitassd Subhsiatdsolseiissd 2“. 


मळक NN oi व्यय . २४४३ 0 


सळक्ररऐ ज 
घाणेरडं, मलिन होणे. स स्य या यी वे. कर्ना. ) बाजारांतील कायमची बांध- 
मळकटा । बुद्धीचा तेणे। !-ज्ञा १८,१०११. मळका-बि. घाणे- वाज दुक,न (ससुच्चयार्थी ); टाम वाजार; याच्या उलट मेण- 

> 9 ४ र - | वाजार. [ का. सळगिसु=्ठाम असणें ] 
रडा; मळउेला; मलिन. सळकी-ज्ञी. १ नदीच्या प्रवाहावरोवर मळणे--सक्रि १ धान्य कणसांतून तुडवून, झोडपून बाहेर 
आलेला गाळ. २ गाळ सांठून झाठेली जमीन; मळई. ३ (वे. ) | काढणे; तुडविणे ( धान्य). २ ( यप्हाळघर, कों. ) ऊंस चरकांत 
झाया जमिनीवर केलेली छागवड, मळई पढदा. सळको (खो)रा- | घालून रस काढणें, पिळणे. “ गूळ मळणे? =गूळ तयार करणें. ३ 
वि. सळकट रंगाचे, नवीनपणाचा तजेला कमी झाला आहे असें तिणे; मऊ करणें ( कणीक ). ७ चेपणे; रगइणे; चोळणे (हात; 
(नाणें). मळघा(ख।)ऊ-घाव-वि. १ जो सळला असला दरी |पाय इ० ), ५ (घोड्याला ) खरारा, मालीश करणें. ६ अंगास 
मळलेला दिसत नार्ही असा (रंग ). २ कष्ट, आजार इ० न चर- उरी, उरणे छावे, ७ (छ.) रहदारीनें वाट पाडणे; रस्ता 
फडतां सोसणारा. ३ बाहेरून इंदर पण आंतून घाणेरडा दिसणारा | रुळविणे; ( माग मळणे )- ` मळळेला मागै सोडून आपला मुल्या 
( मजुष्य, पदाथ). सळगा( घा )वर्ण-सक्ति. खराब, घाण करणे; | किंचित बाजूला गेला. ...' केळे १ कव. 
सळविणें; मलिन करणें, मळणं-अक्रि, १ मलिन, घाण होणं, | मलन; पं. मळना; यु. मळबुः हिं. मलना; सि. मल्बुं] प 
२ मोहाने व्याप्त होणे. * मळळें होतें मन, परि केले त्यां छद, न. १ (राजा. ) उंसाचा रस गुळासारठी कढविणे. २ गूळ घर; गूळ . 
तुजकडे बळलें। ' -मोकणे ४३.२३. अळमाख, सळयागर, | तयार करण्याची जागा. मळणकर-५. मळणी करणारा; धान्य 
सळशुष्दि-मलमास ३० पहा. सळ्ढविणे-सक्रि. १ मळानें युक्त |मळणारा. [ मळणी ] मळणतळण-न. स्वयंपाकाची कामें 
( सवै साधारण); कणीक तिंबणें, तळणे इ०कामें. मळणी-खी. १ 


करणें; घाणेरडे करणें. २ ( पराभव इ०नीं तोंड ) उतरे, 

“ पळवी सुयोधनातें, त्यासकर तदाश्रितानने सळवी । ' -मोविरार | कणसे झोडपून, वैलाकडून तुडवून धान्य काढणे, ( क्रिश काढणें; 

६-१४४. मळाचा कोठा-प. मलाशय. मळी-खी. १ | करणे; घालणं) २ उसाचा रस काढण्याची क्रिया. ३(ल.) 

अंगावरच्या मळाची वळी. २ पावसानें किंवा नदीच्या प्रवाहा |मळणीचा हंगाम. *्घाळणे--धिंगामस्ती; थांवाधांव करणे; घुळींत 

बरोबर वाहून येतो तो गाळ. ( सामा. ) चिखल ' आतां गंगेचे | खेळणे (लहान सुलांनी) मळणीवर येणे-कांही एक पदायै 
तयार झाल्यावर येणें; आयत्या वेळीं येण. मळीव-बि. १ 


एक पाणी । परि.नेळें आनानीं वाणीं । एक मळी एक आणि । 
शद्धत्व जैसें।” -ज्ञा १७.१९६. ३ नदीकांठची बागाइती जमीन; | मळलेले; झोडपलेळें; तुडविटेळे ( धान्य ). २ तिबलेलें; चेपलेले; 
पिळळेलें इ०, 


सळई. “ काळी मळी पांडरा चोळ । परी ते केवळ वसुधाची 1? 
-एभा ४-२६०. ४ अशा जमिनीवर केलेली बागाइती शोती, लाग | मळभ-ब--न. १ अभ्र; आभाळ; ढगांचा समुदाय. २ 
आकाशाची अभ्राच्छादित स्थिति. ३ ( बे. कु.) आकाश. [ सं. 


_ वड. ५ साखर, गूळ इ० शुद्ध करतांना निघतो तो मळ. ६ कोण- 
त्याहि पदार्थावर येते ती मळकट साय. ७(राजा.) मोठ्या शेतांत | मळ+अभ्र ] सळभभर-क्रिवि. पुष्कळ; अतिशय; बेसुमार (बोलणे; 
खाणे). मळभी-ज्ञी. ( समुदायांतून ) निराळा झालेला ढ्गः 


बांध घालून पाडतात तें लहान खोंचे, भाग प्रत्येकी. ८ (व. ) नदी- 
काठची पडीत जमीन, ९ (न्हावी यदा ) डोकयांतील मळ काढण्या- | लहान ढग मळबर-ली. (कु. गो. ) अश्र; मेषाचा समुदाय. 
साठीं कोईँचें केलेछें साधन. -वि. ( जुन्नरी ) मळकट, धुरकट रंग |मळाच-न (कु.) १ अभ्र; ढग. २ ढगांनीं युक्त असें आकाश. 
असलेली ( मेंढी ). “ ही मेंढी मळी आदे. ' मळी (जि)ण-वि. १ | मळमळ--खी. १ पित्तामुळे, कळकर पदायै खाण्यांत आल्या. 
मळलेला. घाणेरडा; ओंगळ; अस्वच्छ, २ ( ल.) पापानें युक्तः | मुळें वांती होईलसे वाटणे; उमासा. ( क्रि० येण ). २(ल. ) कांहीं 
पापी; दोषी ३ तयार नसलेली; विसरलेली ( विद्या, कला इ० ). | संशय आल्यामुळें मनास वाटणारी अस्वस्थता; चित्ताची संशया- 
४ म्डान; मळूल. ' कुंथाच्या ढेंकरें न देवेल पुष्टी रूप दावी कष्टी | त्मकता. ( क्रि० फेडणे; घालणे; फिरणे: जाणे ). ' माझ्या घराचा 
सळिण वरी । ? -तुगा २८७६. [ सं. मलिन ] झाडा घेऊन तुम्ही आपल्या मनाची मळमळ फेइन राका. ! ध्व.] 
मळक-की--खी. (ना. व.) मळमळ; वांतीची भावना. |सळमळणे-अकतुककि. वांती होईल अशा भावनेने युक्त होणे- 
मळगा(घा )चणे--अक्रि. १ फार रहदारीमुळें झिजगे, तुड- | उमदळणे; उमसण. ` मला मळमळ ५: * पोटांत मळमळते. "मळ; 
विला जाणें रुतणे; ( रस्ता इ०). २ फार वापरल्यामुळे गुळगुळीत |मळी-ली. वीट; तिटकारा; उम'सा. मळम ळोन-वि. १ बेचव; 
पाणचट: योग्य प्रमाणापेक्षा कमी मालमसाळा असलेला ( खाद्य- 


होणे; झिजणे, जीणे होर्णे ( पदायै). ३ अंगवळणी पडणे; 
अनुभविक असणें; संवय, परिपाठ असणे ( कला, कृति, धंदा इ० | पदा). २ पाणचट; कवकवीत (फळ ) ३ बंगरूळ: सौम्य; बेडौल 
(मनुष्य). ४ नीरस; तडफ नसलेले ( गाणें, भाषण, वागणूक ). ५ 


सध्ये). [ मळणे ] 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मळयपांचौर MS \. . . ._.__ य माइँण | 
ivr 3 
भोंगळ; तेजहीन; घाणेरडें दिसणारे; बोजड ( घातृच भांडे, श्र, | फळ. मळेवाफयाची पेरणी-खी. पाऊस पडल्यानंतर केलेही | 
हत्यार). ९ ढिला; सैल; अव्यवस्थित; नीटनेटका नसलेला (पदाथै, पेरणी. जी जमीन पावसापूवी नांगरतां येत नाहीं अशा जमिनीत 
कामाची पद्धत). म्ह० मळमळीत सौमाग्यापेक्षां झळझळीत |या प्रकारची पेरणी होते.-कृषि २२४. सळ््यागहु-पु. मळ्यांत | 
वैधव्य वरे. तयार झालेला गहुँ; प!टस्थळांत झालेला गहू; ह्याच्या उलर शेत. | 
मळय(यं )पांचौर--न. (मददाचु.) पांच सुगंधांचें वन्न. | गह. 
* ब्रह्मसुखाचे मळयपांचौर। जि ! कवणा वेचिरुं। ' -भाए १२५.| द्ळ्धा--पु. तांबूस, तेलकट रंग. -वि. तांबूस, पिंगट रंगाचा; 
क सवे सुखाचं मळयेपांचौर ।जाण्‌ माझे स्वरूप। > -भाए ६६२, भुरा (चैल, गाय इ० ). 
[ सं. सल्य+पंच ] जे मक्षिक्रा--खी. माशी. [स.] ०पात-पु अडचण; विघ्न; 
मळयो, मळ्या--य॒. गोड्या पाण एक मासा; अपशकून; माशी शिकरण, ' कोठें तरी मक्षिकापात झाल्यानें म्हणा 
खवळी मासा. - यय सभेपुढें पुरावा वाचण्याचे काम निघाळे नाहीं. ' -डि ४.१२७, 
Co छाविखिछं रष; वेळीं कांहीं तरी हरकत, अडचण एकदम उपस्थित होणे, 
भरणे; लावणें ). | तेही केलें कृष्णापण । निजभाळीं मळवट। ” क्रिवि. नको; नाही. ' तेह वेळीं मा-भणौणि नसे 
-एरुस्व १.६२. ‹ ललारीं शोमे मळिवट । सृगमदाचा। ? -कथा ३.| १ आनः FNRI SE 
१५.३१.-न. ( कुंभारी धदा ) चाकावर तयार केलेलें व थोपरण्या- आ । दनी बेहुडी i जाउलो ।' -नि ५ प 
पुर्वीचे मडके. -वद्लापूर ६६. -ति. फार मळी सांचून तयार र Fe अ i Fs र | 
झालेली ( पांढरी जमीन). -कृषि १५. ना? ( प्रश्नाथेक अव्यय). ` तुम्ही वकाकरवीं चांदिणें । चरऊं पहं , 
मा। '-ज्ञा ११.१५६. ४ मग; नंतर. “सा एक जन्मे | 
दीजोका । मा काई होइल ते पाहिजे। ? -चक्रधर सि. सु. “ सय | 
रात्री पा मारील । मां आपणया उदो करील । '-अस्‌ ६.२१.५ । 
मळवा--पु. ( कु.) खडकावरचा मळ खाणारा मासा. मळयो | री? यद्यपि. ' तान्हेल्या स॒गतृष्णा । न भल्या सीण चे स 
परहा, [ मळ ] मा भेटल्या कोणा । काय भेरें। ' -अझ ७.२१०. ६ तरी पण. | 
मळचवार्चे--न (दोराचा धंदा) गाईम्हशींचे टांगलळ चामडें.| मा चरसि उणे i स्फुरतें कां। ' -भस्ट॒ ७.१७२. $ ग 
मळछु(सू )त्र--न. पंच, आटे असलेला खिळयासारखा “ तेवीं इरिभक्तां देहाचा अभावा। मा काळ कणवा घोर 
पदाथे; फिरकीचा खिळा; (इ. ) स्कर. ०फिरचिणे-दादण- घावो। ? -एभा २.६८३. [सं.] नो 
चापण-(र ) एखाद्याचा भूळ हतु बदलून अन्य गोष्टीकडे त्यास| साखी. १ माता; आई. २ लक्ष्मी; विष्णुपत्नी. 
अतरत करणें; मनाविरुद्ध गोष्ट करावयाम लावणें; मन वळविणे | अश्वत्थामा अश्वत्था सा क्कचित्‌ सदा हरिला । '-मो विराट ५.३८. 
सळसच्री-वि. मठसुत्रानें बसविलेला ( पदाथे ). ०प्रदृक्िणा-|(सं- मातू; प्रा. माइ, माउ] ०खाहेब-जी. राणी; राजमाता 
खी. शेकराच्या भोंबती जी विशिष्ट ( दिडकी.) प्रकारची घाढतात| मा(मां)ई--खी. १ आई किंवा बद्दीण यांस हांक मारण्या 
ती म्रदक्षिणा; सोमसुत्री प्रदक्षिणा पददा. शब्द्‌; ( सामा.) एखाद्या वडील वाईस लोकानी हांक मारण्याची 
मळहीर--वि. घोड्याचा एक रंग. -अश्वप १.२८, शब्द्‌. २ ( बाल्भाषा ) मांजर. [ सं. मातृका; प्रा. माइआ ] 
मळा--पु. १ फळफळावळ, भाजीपाला इ०्ची लागवड;| माई(इ)क---वि. १ मायिक; मायावी. २ मिथ्या; 
बागाईत. २ बागाईत पिके करण्याची जमीन. ३ दुपिकी जमीन. |श्रत. “ हें सकळही जाणभाव । माईक माया ।?-दा ३.१०१४" 
४ तिळाची एक जात. [सं. माला] ०(ळया)परंड-पुनी. मळ्यांत ३ माया करणारा. “ यापरी महीते माईक । कोणी नाही मरज 
ळागवड केलेलें एरंडाचे झाड. याच्या उलट शेत एरंड; ह्या दोहोंस | लागीं। '-नव २४.१६६. [ सं. मायिक ] 
अनुक्रमे मोठा एरंड आणि बारीक एरंड असेंहि म्हणतात. मळे-। माईं( इ)ण, माइणी-नी--खी. मायणी पहा. ग 
करी-पु. १ बागाईत करणारा; मळ्याचा मालक; याच्या उलट| माईण-न--खी. एक वनस्पति. हें झाड ओव्याच्या : 
शेतकरी. २ सळयाची मशागत करणारा, अव्ठेजमीन-ली. |सारखं असुन पानेंहि ओव्याच्या पानाप्रमाणे लहान असहा 
मळयासाठी योग्य असलेली, बागाइती जमीन. अळेचांगी-्ी. ||[ सं. मायिनी ] माहैणमूळ-न. वरील वनस्पतीचे मूळ. ग 
मळ्यात लागवड केलेलें वांग्याचं झाड. मळैबाँगे-न. त्याचे | सुळाचें लोणच घालतात. हें औषधी आहे. 


मळवटी--ली. अंगावरच्या मळाची वळवटी; मळी. 
[ मळ-वटणे ] 
सळवंडत्या--पु. काळा तीळ. -कृषि ३४९. 


FERS FY FF FREI BER TOR ESOL SH 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ञ 


माईंदळ 
र २४४५ 

"कन नविन २२०२ 0०0 0०0०? स 
साई( य )फळ-- न. साजूफल, माय भरपूर. मायद्ळ कारच तः ०हाड-न. पाडीच्या कण्याच्या शेवटीं असलेले 
माउंदे--न. (म ह आयक हि. ] 2 |युददवारवरचें हाड. [ सं. मकैटास्थि ] माकडी-खी. (को. ) १ 
माउ( जी (भाव पहा." माहिभटीं माउंदें केले * वल्हे अडकविण्याच्या खुंटीचे भोंक. २ (गो. ) तुळई. ३ एक 
शीणली । तिये भेटे जेवि य ? सावली; भाई. “साझा | वेल ब तिची दोग; कुइरी. ४ सिुणीच्या जातीचें रानटी झाड. 
कोणतीहि भली बी, ' त्या यासी ११. २ आईसारखी | याची पाने निबुणीप्रमाणे असतात पण यास कांटे असतात. फळें 
र द की स स गुणाचे कीतेन करावें तें | वारीक घुपारी एवढी असतात. ५ पकड. ६(कु.) (दाराची) कडी. 
पण-पणा-नपु. १ आईची टा तता. (स. मात ] साऊळ-| माकडीचे झाड-सीन. एक झाड. रात्रीं प्रवास करतांना डाक 
साणुयकी. [माउली+ 1; दयाळूपणा; ( सामा. ) | नेणारे जासृद व इतर लोक याच्या लाकडाचा मशालीकरितां उप- 
* ` साउलो+पण, पणा] साउ(ऊ, ब)शी-सी-खी. योग करतात. याचें एक टोंक थोडेसें चेचून मग तें पेटवितात. हें 
ती आईची बहीण. २ (छ. ) सापत्नमाता. * ध्रुव पितयाचे | फार तेलयुक्त असतें. प 

अंकी बैसल यचे 
पा वयक य रव: र ण „| मका ख )ण--न, वेत रड, घोडा इ०च्या पाठीवर 
याऊससाक गो सुलगी.. [ मावशी+वह्दीण ] | पाणी आणण्यासाठी घागरी उेवण्याकरितां केलेली लांकडी, लोखंडी 
दीला नबा क मान्याचा सुल्गा. माऊ(वे)सा-पुः माव-| चौकट; सांगड, [ का. मेकणि] माकण-जी. (म्नि ) एक 
डाव. जोडीदाराच [कण घातल्याप्रमाणे आपले दोन 
दोर (बः) खाटेल ताण देण्यासाठी पायगतच्या | गुडघे नास ,ल्ता का क हि 
न ननी प काठी र Se कोपरें, एक जोडीदाराच्या बगळेंत व दुसरें त्याच्या जांघाडांत, 
„ (कः) जखम, क्षत बरें झाल्यावर त्या जागी | घालून त्याचा हात कस काढलयाप्रमाणें काढून ब त्याचा पाय 


राहण ण; चट्टा; न र 
व खग; च्या; वण. 9 .., _ _|युडष्याच्या लवणींत हात घालून घरून, त्याला आपल्या मांड्यावर 
ह नल - १ ( वालभाषा ) मांजर. २'( व. ) आईचे थान; चीत करणें. माक( ख )ण्या-वि. १ माकण वाहणारा (रेडा, 
व्य 1 च्चे पांठी जे 
[ ध्व. ] क. ; Ei वेल, घोडा इ० ). २ पांठीवर माकण घातलेल्या जनावरास हांक- 
_ माऊत-इ-स. महात; हत्ती हांकणारा. [ सं. महामा; | णारा, नेणारा. 


म. य क सारता, माकतेकरी--वि. भिकारी; याचक.[ मागता अप] 
व्यव ए क मद माकत्यान, माकत्या( त्वया )न-नी-ने, मागत्यान- 
साकड--नए, १ मर्कट; वानर; याचे शेपूट आखुड असून | नी-नै--क्रिवि. पुनः, फिरून. [ मागती; मागे-नें ] 
तोंड तांबडे असतें. माकड अगर वानर हा सस्तन वर्गोतील द्विहस्त माकंद--प. आम्रव्रक्ष. [ सं 1; 


प्राण्यामध्ये मोडतो. याच्या अनेक जाती असून त्यांपैकीं कांहींचे - 
माणसाशी पुष्कळ साहृद्य आहे अ मै कंदीचे| माका--प. भुंगिराज; एक ओषधी वनस्पति: ही ओलसर 
य आहे. २ कवडयांच्या खेळांत न उज- दि डर 
जमिनींत वाराहि महिने होते. ही वातहारक आहे. श्राद्धामध्यें पित- 


वितां राहिळेला-अंगावर डाव आलेला-चवथा गडी. [ सं. मर्कट; रांच्या पजेस वापरतात. माक्यांत ए 
प्रा. मक्कड ] म्ह० १ माकड सारले आणि पाळा हगलेरनिरुपयोगी पग त्ता यते 30 
यास काळीं फुछें येतात. हा गुणाने जास्त आद्रे [ सं. मार्कव ] 


शिक्षेबद्दल म्हणतात. २ माकडाला काकडी ( मिळणें थोड्याशा - 

लाभावर संतु होणें. ३ घर सांकड आणि वायको माकड, «चेष्टा-|, साका, साज-सना. (राजा. कु.) मला. [मी] म्ह 
खी. वानरथेर, द्वाड चाळे, ०टोपी-खी.कानोपी. ०तोंडऱ्या-वि. (गो.) माका तुका पडना, वडे वाढूक घड!ना; माका तुका पडता, 
माकडासारखें तोंड असळेला. ०निंब्रूं-न. माकडनिंवोणीचे फळ. वडे आह तान एक असलें म्हणजे वाटतील त्या गोष्टी 
,०निंबोणी-निंवूण-जरी. नेहमीं दिखें असणारे एक काटेरी | द्ये एकेका करतात. 

झाड; माकडी अथे ४ पहां. ०फुशडी-खी. मुलींचा एक खेळ.| माकुंडजावप--अक्रि. (गो.) मऊ पडणें. 

०सिठी-ली. घट मिठी; कवटाळणे; मगरमिठी. ०मेचा-इ॒ हरी, माकुल--पु. (कॉ.) एक भासा; माशाची एक जात. 
निःसत्व, भूक तृप्त न करणारीं फळें, अन्न, विड्याची पानें, भुई | बाणा, माकुला-वि. (राजा. ) देखणा; सुदर; रम्य; नेटका; 
सुगाच्या दया, ऊंस, खरबुजें, फळफळावळ इ०; विशेषतः हरभरे | सुबक; चिसुकला; चिमणा ( मनुष्य, वस्तु ). क 
[ माकड-'मेवा ] ०ब॒स्ती-ली. वन्य, इक्षमय, डोंगराळ प्रदेश. माकूल--पु. (कों. ) लष्करी लोकांच्या खांद्यावरील फितीचा. 
०दिगी-दोंगूळ-शिदळ-नश्षी. एक वनस्पति ०शोंडा-प॒ एक | आडवा पा. 

शको. ६. ७ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माकूळ ह | मांग 


----->-_-स- 


माकूल--वि. १ प्रौढ; सभ्य; जाणता. २ पसंत; रास्त; वाटेने गेला, ह्याचा तपास त्याच्या सत्यावर उडू गेला, ह्याचा तपास त्याच्या रस्त्यावर उमटलेल्या पा वळांच्या 
न्यायाचे. ३ उदार; सन्मान्य; पुज्य; योग्य. ४ शाहाणा; अक्कल- अनुरोधाने करणें; ठावठिकाणा लावणें, काढणे; पाठलाग करे 
वान. -पाब १८. * याजकरितां तुम्ही राजास माकूल करून पर- ०ळागणे-उरण-पत्ता, तपास लागणें; अवशेष राहे, सन, 
स्परे... ' -वाडवाबा १.१५५. ५ सुवलक. “ सरन्जामही माङूल | शब्द- ०का ढू-काढःा-वि. चोर इ०चा माग, पत्ता स 
दिधला जाईल. ' -रा ८.२०७. [ अर. मअङूल ] ळाबणारा. [ माग+काढणें ] ०मू(मो)स - झुडा-पु. छडा; पत्ता 
साकोजी -पु. सुढामाकोजी पहा. ठावठिकाणा; थांग. ( क्रि० लावणे; लागणें; काढणें; निघणे; पाई 


साकोडा--पु. सुंगळा; डोंगळा. “कीं वळधौनि झाडा । | पड ). [माग+मूस] स(मो)स- सुद्दा मोड णे-सवे ठावठिकाणा । 
एरझारा करी माकोडा। '-ऋ ३०. ' गुळीं आवडी माकोडि | नाहीसा करणें;प्रत्येक सुद्दयापत्त्यावरून बोळा फिरविणे, ग्लाब्या- ` 
यासी । ' -एभा ३१.३०३. [ शुज. मंकोडा ] वि. पत्ता काढणारा; थांग लावणारा; पाठलाग करणारा (चोर, पळ- | 


साख. ( महाजु.) उडीद. ` माख न साह्य. › [सं. माष] |पुरेइ०काचा ). [मागे+लागणें, मागाडा-डब्या-वि. १ वाटाड्या. 
माखटणी--ज्ली. (राजा.) माखणी, | “ सवें मायाडा बरा। ' -गीता २.२४९५. २ चोर इ०चा माग 


(राजा.) भाकरी इ०कांस तूप इ० चोपडणे. [ सं. म्रक्षण=चोपडणें ]| काढणारा; तपास लावणारा. ' सळयानीळु मायाडा। ' -भाए 


माखण( न), माखडण-न. ( राजा. ) १ लोणी, तेल चोप- ४२६. सागाशी-पु. १ (कु. ) सोबती. २ पति; नवरा: पाहुण, | 
इण. (सामा. ) ओशट व चोपडण्याचा पदाथ. २ लोणी. ' दुग्ध- ३ मूळ आलेला मनुष्य. मागारीण-खी. ( कु. ) लम्न झालेही | 


साखण दघी विकनारी। ' -आनवरसचरित्र २९. ३ (व.) स्वतःची बायको. सागांबर्य-क्रि. (गो. ) साग काढणे. सागा । 


तेल. “ भाकरीवर माखण पाहिजे. ? ४ लेपणें; चोपडणे. ' माखण (गो )चा-चे-पुन. १ मार्ग; वाट; दीक्षा; कित्ता. “ घेती तयाचे 


झालें कुसरी । ? -वेसीस्व १०.१०. ५ ( कों. कशेळी ) अभ्यंगस्नान. |मागावे। आचरावया । ? -ज्ञा १७.४१. २ अनुकरण; अनुसरणं | 


साखणी-सी. चोपडणे. माख णै-सक्रि. १ चोपडणे; भरणे; खेपणे | त्या मार्गाने जाणे. ` तेसा व्यासाचा मागोवा चेठु। ? -ज्ञा १८. 
( ओशंट द्रव्याने शरीर इ० ). “ नावाडी घेउनी चंद्नां रसी ।| १७२२. सागोसा-प. पत्ता; मागमूस; चाहूछू. € त्यांच्या पाव- 
आंगां माखिजतु पाहे मासी। ' शिश २८, २ चिखल इ०नीं शरीर | लांचा मागोसा घेतघेत माणसांनी युरेनसचा पत्ता लावला. के 
भरणं. ३ ( ना.) वैल्गाडीला ओंगण लावणें. [ स. रक्षण; प्रा. १२.७.२०. 

सक्खण, माखन; युज. माखण] साखण्याचाळपापडी-खी.| सांग--पु एक हिंदु जात व तींतील ब्यक्ति. फाशी देण्याचं 


वालाची एक जात; याच्या शेंगांची फक्त भाजी करतात, वाळवून | काम यांचेकडे असे; यांच्यांतील कांहीं सांकेतिक शब्द- दिइका- / 
मारामारी. कुडतुल=पेरी. धादल, खडल्=फोडणे. कुडपळन्गाडी. | 


दाणे काढीत नाहीत; दाणा वाटोळा असतो. -कृषि ३३४. 
माखार--विं. (कु. ) हाडापेरानें सुर, देखणी ( मुर्गी ). 
माखी--खी. ( खा. ) माशी. ' सरावनांत माख्या भळत्याच 

त्रास देतात. ? { सं. मक्षिका ] 


- साग--पु. १ ज्यावर कोष्टी कापड विणतो तें कापड विण- 


गांगळ=चांभार. पेडणेपळून जाणे. खुमरः-दार. तवलासखुनासहित 


केलेली खळी. [ स. मागे=चालणे; हालणें ] ०दोर-पु. वशारन 
आणि कापड यास ताण देण्याचा दोर ( सुताचा, अंवाडीचा ). 
माग--उ. १ रस्ता; वाट. ` निज शिविरापासुनि गुरुपुत्र- 


झाडांस रितां े t 
सि पाणी देण्याकरितां केला मागै; पाट; पाणी जाण्याचा सांगटा-डा-पु. १(निदार्थी) मंग. २मांगाचा भाट व उपाध्यार्य' 


म ( भ) ला 5 अ आ दिलेली झाडांची रांग. ७ | अस्पृ ४७. मांगणी-खरी.मांग जातीची खरी, मांगणीची पत्ती” | 
१ धरण्याचे मोठें जाळे. [ सं. मागे; प्रा. जी. अमावास्या, संक्रांत किंवा महापवे आलें असतां भीक मागत. 


मागग ; णे- i 
] (वा्र.) ०काढणे-छावर्णे-एखादा मनुष्य कोणत्या | फिरणाऱ्या मागणीच्या टोपर्लीत (दुःखें व ग्रह्वाथा नाह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हलवा=सोनें किंवा चोरीचा माळ. दुवक, फुकणी=वंदूक. कूड | 
ऱ्य : क्या य कुडच-घर. नादी, खवडी-<घरफोडी. बे, बोयसदिवा. चिछ$= | 
"याच साधन, यत्र. २ विणतांना पावंडा खालीं जाण्याकरितां कुलूप. खारपे, दसुलपैसा. ऊन-चांदर्ण, झुकीर, सुलसी=पोलीस. | 
ताङ=दोरी, हुरकत, पेडा; हुराकडा=पळ, तोलकलाः=निजला. निले । 
गंरी=काठी. कडूल,कटनुल=्तलवार; हत्यार.मूच, नली=चोरी. ६° | 
मागातें न“ शुजा. [ सं. मातंग ] ( अंगांत ) सांग शिरणे-येण-रागावर्ण; | 
ल स मागात । धावे भीमक ...। ' -मोऐषिक १.३४, २ | त्वेष चडणें. ० गारु(रो )डी-पु. मांगांतील एक पोटजात. हे म्हशी | 
भद दं तो चिव ३ पत्ता; शोध. | हारतले न देखिजे । तंव | विकतात व भादरतात. यांच्या टोळ्या गांवाबाद्देर पालांत उतरतात! ! 
1 | पन “ज्ञा १८.१५०. ७ तपास; थांग; छडा; पत्ता. | ढोल वाजवून नजरवंदीचा खेळ करतात. धान्य, मेंड्या इ० चोर | 

३ लागण; काढणें ). ५ ( राजा. ) मळा, वाग यांतील | तात. ०गारूड-न. १ मांगगारुड्याची जादुगारी; मूठ फेक, 


मागचा 
oo 


२४४७ 


मागस 


ooo 


करण्यांत हिंचा उपयोग होतो म्हणून ) टाकळेलीं इव्ये (धान्य, त्रस वैश्यापासुन झालेळा सुल्गा; एक संकर जात. “तेचि संतति 


मौठ इ० ). मागणीचे पत्तर-न. वरील भीक मागणाऱ्या 


सांग- | प्रसिद्ध । सृत वैदेह मागथ । ऐसिया नामाचे जे पद्‌। तें जाण शुद्ध 


णीचे तरसाळे, पोखरा भोपळा, सांग हृद्य-यी-वि. निष्ठुर ्तिछोमज। ' -एमा २०.३१. [सं. ] ०देश-पु. गया जिल्हा. 


अंतःकरणाचा; निय; पाषाणहृदय. [ मांग+्द्य ] सांग(यगो )|-अश्वप १.३४. 
व्ठी-ली. १ थोरल्या दिवाळीच्या दिवशीं मांग लोक मोळाचा पद्धती; हीस रीति 
ओढण्याकरितां दोर करून चावडीवर ठेवितात तो. २ मुंजीत कोमळ, कठोर, 


मागधी-ल्ी. (साहित्य) एक पदरचना 
असं साहित्यशान्नांत नांव दिलें आहे. ही रीति 
मध्यम अशी तीन प्रकारची आहे; यांपैकी एक. 


युज्याच्या कमरेस वांधावयाची मोळाची दोरी, ' आणि स्वध-|' वेदर्भी तदि मागधी स्फु अम्हां घेवोत रीती अशा। कम १.२. 
मांची मोंगळी । वांधे वाचेच्या पिंपळी । ? -ज्ञा १३.६५८. |[ सं. ] 


[ सांग+वळी ] माँगिणी-ली. एक श्रुद देवता. 
सांगिणी। ? -दावि ६३. मंगेळा-घ. गुजराथेत मांयास म्हणतात. 


* पूजा जोगिणी| मागप; सागपणे--मागस; मागसणें पहा. 


मा( मां )गर--पु. (राजा. कु. ) १ शेतकामाच्या हंगामांत 


मागचा, मागला, मागीळ--वि. १ पूर्वीचा; पूर्वकालीन. रहवावयाकरितां, शेतांत तात्पुरती बांधळेली झोपडी. २ -न. कोठार 


२ पाठीमागचा; पश्चात्‌ भागी असणाऱ्या जागचा. ३ काळानें मागून 
येणारा. उदा० मागचा जमाखचे; मागची युक्ति. [ मागें ] म्ह 
१ येरे माझ्या मागल्या कण्या भाकरी चांगल्यास्पुष्कळ दिवस 
शिकविले तरी मूळची संवय, खोडसोडीत नाहीं उद्देशून अशास 
म्हणतात. २ येरे माझ्या मागल्या पाप न जाई वोंवल्या. ०पाय- 
पु. उतार; मागें येणें; कमी होणें ( रोग, दुखणे इ०). मागल्या- 
पायी-क्रिवि. न थांबतां परतून; लवकर. 
सांगठा--पु. (ना. ) हातमाग. 
सागणी--ल्ी. १ लमासाठीं वधूपक्षाजवळ “वरपक्षानें केलेळे 
सागणे; वाढूनिश्वय. २ याचना; मागणें. [ सं. मार्गृन्शोधणे; म. 
मागणें ] ०करणें-घाळणे-आमच्या येथें आपली सुलगी द्या 
असें वरपक्षानें वधूपक्षास म्हणणे, मागणे-न. १ कांही एक पदाथ 
स्वतःस देण्याविषयी विनंति करणें. २ मागावयास आलेला किंवा 
गेलेला मनुष्य. ०मागर्णे-सक्रि. द्या म्हणण; याचना करे; 


- विचारणे. [ सं. मागेन्शोषणे; फरे जि. मंगार; पोठुं.जि. मागिणार ] 


आज्ञा मायणे-परवानगी घेणें. मागणे,सागणेकरी, सायता, 
सागतेकरी-ु. भिक्षेकरी; मागणारा; याचक. ' तें केवीं दैन्य 
फेडीति। मायतेयांचीं। ' -शिछ् १५०. ' धिक्कारिति अज्ञ जसे 
मागतया भीक सर्वदा भणगा।' -मोआदि २२.३४. सागरा- 
साग्या-वि. पाहिली ती वस्तु मागणारा; मागण्याची, याचना 
करण्याची संवय असलेला. सागीब-वि. मागून आणलेला; 
उसनवार. [ मागणें ] 

मागती, सागतेंन, माशुतमाशुतां, म|घरेन, साग- 


(गवत, सपैण इ०चे ). ३ (बे. ) प्रवासी बैल्गाड्यांचे वैल बांघ- 
ण्याची जाया; येथें यांना जकात पडते. ०घर-न. ( राजा. कु.) 
मागराप्रमाणें असरेल लांबट, उघडे घर. 

मागळट, सागाखणी--ज्ी. १ मागें सरणे; फिरणे; पर- 
तणे ( सकट, करार इ०कापासून ). ( क्रि पडणें; टाकणं). २ 
(कु.) तपास; छडा; माग. ३ दिरेगाई; दिवसगत. * मला दुखणे 
आलें म्हणून शेत मागलटीस पडलें. ? [मागें+लोरणें ] मागळरणें, 
सागसाबणे-अक्रि. ( एखादें काम ) मागें पडण; योग्य वेळीं 
तयार न होईल इतकें सुस्ताईनें केलें जाणे किंवा लांबणीवर: टाकणे. 
सागळटोवर टाकण-( एखादें काम) दिवस गतीवर टाकणे; 
तें मागें पडेछ इतक्या सुस्ताईनें करणें. 


मागळटील, मागासणीस येणे--फिक्का पडणें; वाईट 
स्थितिं येणें, 
सांगलबळ्या--पु. वैलगाडीस मागें टेकण ळावावयाचा 


धट. -मसाप २.२५२. [ मागें ] 

सांगलिक--न. मंगल, शुभ काये (लम्‌, सुंज इ० ); किंवा 
तत्संबंधी मडप इ० रचना. -वि. १ लम इ० मंगळ कार्याच्या 
संबंधाचा, २ शुभ; मंगल; भाम्यसूचक. [ स. मंगल ] ०स्नान- 
न. मंगलकार्योत ( अभ्यंग व उष्णोदकाने ) करावयाचे स्नान. 
[सै] मांगरय-न. १ मंगल कार्ये (लम इ०). २ सुदैव; कल्याण. 
०तैलु-ु. मंगळसुत्र. ०वस्तु-नभव. सुवासिनीचे अलंकार. 
“ मांगल्यवस्तु स्वकरे करोनि । ' -दावि ४५८. 


त्यान--क्रिवि. लागलीच; पुनःपुनः ` नित्तपणमिषे ज्ञानकथा।| . मागख--वि. १ सागसलेला; उद्ीराचा; याच्या उलट आगस 


सायुतमायुतां सांगत । ? -एभा ११.२५१. 


(पीक इ० ). २ उशीराच; योग्य काळानंतरचं ( देणं ). -क्रिवि. 


सागती--खी. माघार; माघार घेणे. ' मागोनि सागती सति| मागाहून; उरिरां. * ते तरी बहुत युगाचे राक्षस । रामलक्ष्मण जाहळे 


घे। ›-मोवन १३.७५. [ मागें ] 


मागस । ! -कथा ३.३.१४९. [ मागें ] मागसणे-अक्रि, १ विळंव 


सागध-सु. १ वंदी; भाट; कविं. “ अठरा मागध करिती | लागणे; दिवसगत होणे; लांबणे. ` यदा पाऊस मागासला म्हणून . 
बणेन। सणुण निर्गुण चरित्रे । '-स्वादि १०.१.६. २ क्षत्रिय | धान्ये मागसलीं. ' २ मागें राहणे; मागसर्णीत पडणं(मतुष्य, काम्‌). 


4 
\ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ' 


` मागिलवर न २४४८ भे 


स्ह ली त भरणार झाडी. पर्वीपासंन चाहत आरे परि 7 7) ती मागसली, मागाहून आली ती गरव्हार पूवीपासून चालत आलेले परिपाठ पुढें चालू टेवणे 
मागसळेळा बगे-इ. शिक्षणाच्या वावतींत सुशिक्षितांच्या मागें |पारयांच्या खेळांत सब पाट्या ओलांडून परत येछं + 
असलेला वगे, जाति. मागसांडणे-सत्ति. (कों.) अंतरे; मागे गड्यास * तो लोण घेऊन येत आहे ? असें म्हणतात री 
टाकणे. [मागें+सांडणे ] मागखावणे-अक्रि. ( कों.) मागस केले| सांशुळी--खी. लडिवाळपणाने वांसरास वतत 
जाणे; मागे, पाठीमागें टाकलें जाणें. [ मागसणें ] मायाँ-गा-| आगे-चे-_क्रिवि. १ गतकालीं; पूर्वी; अगोदर 
क्रिवि, १ मार्गे; माघारे. “ आशीर्वाद घेऊनी द्विजा । माया परतवी | कडे; पार्थवैभागीं. ' तो माझ्या मागे उभा होता.? ३नं र 
सहित प्रजा ? -सुआदि १५.४९. २ पूर्वी. ' मागा योगिये |: माझ्या मागें सुलांचें कस होईल याची रला क ल्क 
समथे । त्यांचाहि निज स्वाथे । -दा१.९.११. मागाऊ( इ )न-| ४ (छ. ) वर अवलंबून. ' माझ्या मागें हजार कामें आहेत. 
क नंतर. मागाडा-किवि. भागे. -शर. मागात-क्रिवि.|[ स. मार्गेऱ्शोधणें ] .महृ० १ पुढें पाठ सागे सपार. २ मागी 
रां; उशीराने ( धान्य पिकणे, वाढणें ). याच्या उलट पुंड एक-पुढें एक बोलणें आणि मागे विरुद्ध वोळणे करणें योत 
भगा, मागातळी-खी. (कों. राजा.) चुलीच्या मागची, चुलीच्या व कृति यांत फरक असणें. * मागें येक पुढें येक ऐसा कदापि 
इंचीहतकी भितीपर्यतची सपाट जागा, मागिळीकडे-क्रिवि. |नाहीं दंडक । ? -दा १९ ४.१८. *्घेणे-फिरणे-सरणे- 
भंतभुख; अत्ययात्म्याकडे ( वृत्ति फिरविणें ). -हंको. होण-इटर्णे-उल्ट खाणे; परावृत्त होण; सोडन देणे. ' मौ हें 
मांगेलवर--खीपु. सागलट अथै २ पहा. त्या शब्दाप्रमाणे काम पथकर ते पथकरलें, आतां मी मागें घ्यावयाचा नाही. 
कारक विभक्तीशिवाय ब मागिलवरीस, मागिखवट्थास या रूपां-|०टाकणें-१ (पैसा इ० ) शिल्ळक ठेवणे. २ भीति्रस्तात 
ष्यतिरिक्त हा शब्द कचितच योजितात. पाठीशी घालणें. ' मला द्यावें जीवदान टाकावे मागें । '-ऐपो १५९ 
मागी--खी. (राजा. ) १ मागणी अथे १ पहा. २ शोध. | 
शर. ३ संबंध; संदर्भ. ` दूर टेली कथेची मागी । ? -एभा ११, 


ळजी वारे, | 


०पडणें-? खचं न होतां शिलकेस राहणें; गांठी पडणे (द्य). ' 
` काटकसरीने खचे करा म्हणजे चार पैसे मागें पडतील. २ साफ़ | 


६९०. ४ आचरण; प द्र । 
[चरणः साये. € आमची मागी अति युद्ध *-एमा वरा होणे; निखालस जाणे ( दुखणे, त्रास ). | माझी पोट. | 


२९.८९. ५ संवघ; विचारसरणी. ` हें अतक्ये तदना मागी । ! 


NN ६ मागे; पत्ता; मागमूस. ' अतियत्मे टक्षिलीं बरोबर फिरावयास या, म्हणजे तुमच्या आईच्या मरणाचे दुःख 
न्योची सांगी“ एभा २२.४१४. ७ खुण, चिन्ह. ` ऐक विर-| मागें पडेल. ? ७ रद्द होणे; मोडणे. ° हा नियम आतां मागें पडला. ' 
उभा २२-६४७. [सं. मागे; प्रा. मागणे] |५ प्रगति कमी होणे. * रामा महिनाभर आजारी होता म्हणून 


मागीर--क्रिवि. ( गो ) मग; नंतर जा 
SYS NN मार्ग पडला. ' ६ फिक्ते पडण; सह णं. “ मिरजकर 
मागील--वि. मागचा पहा. [मागें; प्रा. मग्गि ] ०ओढण- ‘oath तमी दग क 


नखी. मागच्या काळापासून आतांच्या काळापर्यंत चालत आलेला | ०पाडणे- 
संप्रदाय; पूर्वापर चाल. ०दार-न. ( हर. ) घराची मागची बाजू | टाकणे, ० 
 शपायाचा राळ-य. अशक्त घोड्याचे चालतांना मागीळ दोन्ही 
` पाय एकमेकांवर आपटणे; पाय अडकत चालण्याची क्रिया 
मागिल्ल्यो-न. (कर. ) (विदीदांइचा खेळ) चिनीच्या मागच्या 
टोकापासून मोजणे. मागीव-वि. ( कों.) उशीरा येणार, गरें; 
महान ( धान्याचे पीक ). [ मागील ] ल 
मायुत-ता-ती-ते, मागुतेन, मागौता, मा घुता-- 
क्रिवि. (काव्य) १ पुन्हां; फिरून. “ पुढें मायुता राम जोडेल 
दे र ह क “पुढे मागुता शोक जीवी धराबा । '|३ 
0 i e 
i तेही सासूनि मागती । !- एर्स्व १.६० 
मागू( चू )न, मागाहून--क्रिवि. १ नंतर; पश्चात्‌: मागो. 
- भाग. २ पाठीमागच्या बाजूने; पाटीकइन. [मागें ] म्ह मागून 
इन बाग जबरा. माणून आलेळं होण पुढं पॉचचि्े- 


( मिळकत, वेतन इ०कांतून ) शिलकेस टाके; संग्रही 


वि. पिशाच्चयोनि, ‹ तुका म्हणे सारें पाय । तया जाये स्थळाशीं। 


३ लवकर किवा उशिरा; आगेमागे; केव्हांना केव्हां. * तुम्दी असे 


लागला. ' ६ केव्हां तरी; कधी तरी; आणखी एखाद्या वेळेस; 


शै 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


दुखी अगदीं मागें पडली. ? ३ आठवणींतून आणे. “ आमच्या । 


बुवांच्या कथा पुण्यास सुरू होतांच इतर सर्व हरिदास मागें पडलें.” । 


-घुगा ६५८. साग पुढे -क्रिवि. १ आजूवाजुस. | मागेपुढे पाहून | 
चाळ, दांडग्यासारखा चालू नक्रो. २दोन्ही दिशांकडे, गोष्टीकडः f 
दोन्हीपक्षी. (शब्दशः व ल.). “ मागेपुढे पाहून काय करणे ते कर. ' 


करतां परंतु सागेंपुढें जाचील. ? ४ अस्ताव्यस्तपणे, व्युत्क्रमे (पड 
ल्या वस्तू; वोरुलेल्या, केलेल्या गोष्टी ). “ हा ग्रंथ मागेपुढे झाला. 
आहे, नोट कर्‌. ? ५ कंकू, टंगळमंगळ करून. ' हा मागेपुढे कल | 


पुडच्या किवा मागच्या बाजुस. . "कर णे-माघार घेऊं लागण? 
काकू करणे. ०कोणी नसण-वडील माणूस किंवा संतति नसणे _ 
आईबाप, वायकापोरें याशिवाय असणे. ०न-पाहणे-सुर्ळीच न | 


र राहणे-पिछाडीला असणे; लोकांपुढे, प्रसिद्धीस न येणें. | 
०छागण-( एखाद्याचा ) पिच्छा पुरविणे. तगादा करणे. ०पाय- | 


मांगेरी २४४९ 


er 


ठा * ळे तेव्हा प णी चच च्च bo च र र यु 

अ र ne त य *माधारोनि मनपवनातें । स्रसदना पातला। ' -सुआदि ११.५७. 
शहाणपणाने चाले अगि चागण-दृरवरचा विचार करून, | साषार ] माधारपण-न. १ नुकतेच ल झालेल्या मुठीनें सासर- 
न आ ल ल 

गांग न र *_ तयाता, माहराहून सासरी परत येणें; ( क्रि० करणे ). [माघारानंपण] ` 

त नि “साती १ पुन्ह. * तो माघारा(रां )री-र॑, माघारिआ--करिवि. परत; पुन्हां डि 

ता । जळचि लाहे । ?-' ६२. ` मागौतिआं निग. | उलट. माघारा काढण-मागें घेणे. "माघारा भीम काढला तृणी । ? 

लिआ । पवनवेगें। ' -शिश॒ ९०८. ` माघौतीं न यों सर्वथा । ? -मोख्री २.३४. माघारी-वि. १ ( कों. ) नुकतेच लभ स 


-भाए ३२३. २ माघारी; परत. ' स्वयंबरा आली उर्वशी । ते > 
1; परत. ते [सुलाच्या अथवा मुलीच्या ब रे 
मागोती पाठवीलि साधुसी । ? -शिशु २०२ [मार्गे] सा बकर नाह चा वशु जाणार 


गेरा मनुष्य ). २ सासरच्या मुलीला मा। ण्याकरितां गेलेला 
वामा (कु. ) गलबत. [ महागिरी ] क. ( मजुष्य ). [ अ fea (कों.) 
मा्गला-ब्या--पु. कोंकणातील एक जात व तीतील व्यक्ति. | सासऱ्याहून माहेरी किंवा माहेराहून सासरी कांहीं दिवस रहावयास 
मागो(घो )रा-ठा, सागो ल, घोडा, वैल ६० जाणारी, नुकतंच लभ झालेली मुलगी. २ (सामा. ) तरुण पत्नी; 
पशुंच्या शेपटीच्या खालून नेलेला खोगीराचा वंद, पट्टा. [ मागें ] | मालकीण; शृहिणी. [ माघारा ] र 
मागोदर---किंवि. ( कर. ) नंतर; शेवटीं. ' अगोदर व भागो- माघावा--पु. माग. [ सं. माग; प्रा. ] 
द्र मिळून दीड महिना मोडला. ' [ अगोदरच्या उलट ] माधीळ, साधीळ ओढण, साघूनं, माये, मापे 
र sl कु. बे. ) गवत, झाडाचा पातेरा ओढण्याचे | माघोटा, माघोमाघ--मागील, मातीच मोड र पहा fs 
लांकडी दांताळे. मंगेरा पहा. घु - े 
ऱ्या > | साघु-घू-पु. मागे; माग. [ सं. मागे 
साध्-ग--सु. चेत्ञादि महिन्यांतील अकरावा महिना. [सँ.] मा ल हा ला [ ननी यी माग; 
म्ह०मार्घी अळें आणि बदरी फळ.(गो.)माग वांचुया,मागीर शिमगो | पत्ता. -क्िवि. आपले मागे, साधा; मागे, ' चरण घेती राघोबा! 
खेळूयामाघ महिन्यांतून जगल्यावर मग शिमग्यांत खेळ्या. सिस १.४, [स.मा] | स 
( दूरच्या व हातांत नसलेल्या गोष्टी सांगणाराविषयी ही म्हण योज-| _ ५ 
तात). ०वरा-रुनान. माघोटा-पुन. माघवा(श्रीकृष्णा)प्रीत्यै | re जन 
पौषी पौशिमेपासून माघी पो णित र निय- “ कोण्ही कोणात भजतां । ते ही त्यातें भजे माघोता ।? -रास ४. 


माने स्नान करणे. [ सं. माघ+ठाव ] माघा-घी-वि. माघ महि- २९५. [मागुता] 
न्यासंवंघीं. साघोरी-ल्री. १ माघांत पडणारा पाऊस २ माघ-|_. माजे ड: १ फोडलेल्या अथवा लहान घोंडथांनीं भरलेला 


माच 


re 


माघौता-ती-ते-क्रिवि. पुन्हा, परत. मागौता पहा. 


स्नान पहा. किंवा भरावयाचा गच्ची, पाया इ०कांचा मध्य, आभ्येतर भाग. 
माथ ट चोः(न चारी) सतही पर्वावर मळ्याच्या पि गच्ची इ० करतांना जमिनींत घातलेरुं भरण. ( क्रि०, भरणि; 
वर्‌ लावलेली एक प्रकारची लांकडी वाटी, खळें; चाडे. बार); 
माचणी ज (90 आरत माच--अ. शेळी, मेंढी यांची गणती करतांना विसांबरीळ 
माधां--किवि. मागे. [आ. ] संख्येस लावतात तो प्रत्यय. उदा०शेळी माच एकवीस. मेंढी माच 


माघार--खी. १ ( शब्दशः व ऊ ) मागें घेणें; उलट मारणे; | बावीस. विसाच्या आंतील संख्येस बुद्ध शब्द लावतात. ०बकरी- 
कचरणें. २ उतरती कळा लागणें; मागें पडणें (काम, नशीब इ० ). | जी. माचांतीळ बकरी; वीस संख्येहून अधिक असलेली बकरी. 
(क्रि०्चेणे). ३ मागें हरणे, फिरणे; (क्रि०चेणे). ४ परत येण. ५| माच--पु. १ माचोळी; माळोंचा; माचा. २ माळा; मांडव; 
उल्टणे; परतणे (ताप इ०). ` ज्वरानें माघार घेतली. ° [ सं. मागे=| सोपान. “ कीं प्रासादाचेनि मीषें । आकाशा मांच बांघले जेस । ? 
रस्ता; मार्गे] माघारणे-अक्रि. १ मागें घण; फिरणे ( शब्दशः | -क्त १६. “ नातरी संहारतेजाचिया ज्वाळा। तोडोनि माचु बांधला 
व ल. ). एाङ्कोनि देवक्तषिवचनाते । माघारले सुर सकळ । › |-अंतराळां। ' -ज्ञा ११.३०३. ३ ( कों. ) पेढा, गवत, सपण इ० 
-सुभादि ४.१७९. २ उतरती कळा; ऱ्हास पावणे. ३ मागें हरणे; | ठेवण्यासाठी जमिनीवर धोंडे मांडून किंवा मेढी पुरून त्यांवर 
सुरडणं. ४ परतणे; उल्टणं. इ० ५ सूळपदावर येणं ( माघार घेणे | आडवींउमीं लांकई घालून केलेला माळा. ४ आश्रय. ५ ठिकाण, 
या शब्दापेक्षां माघारणें हा शब्द कमी प्रचारांत आहे ). -सक्रि.|६ ( व.) माकण ( पाणी आणण्याची) ७ ( व.) आही ( आंबे 
(काब्य ) मागें सांडणे; मागें टाकणें; अतिक्रम करणे; सारें पाडणे. |६० पिकविण्यासाठी घातलेली). “ आंब्याचा माच. ?-९ खाट; 


= 02090. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ba | 


1 
; 
| 
j 


~= == 0७ ७ ८ ७० माम्य =` 
पलंग. [ से. मचु्घारण करणे; सं. मंच] माऊण-खी. लहान | वाडा; कोंडण. [सं. मचु=्वारण करणें;मंच] माु(बॉ-चो 
माचा. (कॉ. ) ( भात, नाचणी इ०कांच्या)पेंढ्यांचा विडा; पेढी. गाई र 
माचकणा-पु. पाठीचा कणा. [ माज+कणा ] पु. (कु. ) दोऱ्यांनीं विणलेला पलंग, चोपाळा. माचो( भी 
माचग, मोरचंग--न एक वाद्य. -देहु ३६. ळौ-जी, १ पेटी,- धान्याचे गोण इ० ठेवण्याची घडवी i 


साचण--ल्ली. (नाविक ) -गल्बताची गति वद्ळतांना शीड | लहानसा माच; साळोंचा; गवत, पेढे इ०साठी केलेली उच जागा | 
पालटण्याची क्रिया. [ दे. ] *घेर्ण-नागमोडीच्या मार्गाने जहाज माचिगाणे---न. दिंडी गाण्याचा एक प्रकार. * फ़ाई | 
हांकारून पाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनें मागेक्रमण करणें. साचिगाणे। ' -दा १२.५.६. [प्रा] - | 

माचण--ज्ञी. भरणी; भर. (क्रि० भरणे). [माचणें]| साचूळ--वि. बेचव. मचूळ पहा. .. > 
माचणं-सक्रि. १ (व.) दाबून नरम करणे. ' आंबा माचला.'| साचेसार--पु.खेटरारे,पायपोसाने दिलेला मार [मोचीनमा] . 
२ दगड इ०नीं भरणे (गच्ची, जमीन, पाया, मित, विहीर, खळगा,| साज--पु. १ ( राज ) स्वयंपाकाच्या भांड्यास तें न जळा. 
भोंक इ०चा मध्यभाग ). ' पन्नासा चिऱ्यांनीं बांधिले माचोनी । | म्हणून बाहेरून लावण्याची राख व माती. २ भांड्यास राख वृ | 
जव ५००. ३ भेगा, चिलणी भरणें. या क्रियापदाचे कमै भर- माती फांसण्याची क्रिया. ३ अशी राख, माती फासळेली स्थिति, ` 
लेली जाया किंवा भरण्यास लाविटेले द्रव्य हें असतें. उदा०जमीन | केळेला लेप. [ माजणें ] | 
माचळी, विहीर माचळी, पाया माचला, गार मांचली, खडे| माज--पु. १ (कों. ) एक मासा; २ (माण. ) माचा. 
साचछे `° साज--पु. (काव्य) मध्य; कंबर; मधला भाग. (शरी, | 

माचयाळ(विळ), माचीळ, माचेछ--लीन. (कु. यो.) टेकडी, घर यांचा) * सिंह देखोनि जिचा माज। सुख न दावी. 
मिरवणुकीचे वेळीं नत्ररदेवास जीत बसवितात ती पालखी, मेणा मजुष्यांत । ' [ सं. मध्य; आभैजि. मंञ्; यूरो पियन. जि. मस्त्रे] | 


इ० [ सं. सच ] ` |०बांधणि-केवर बांधणे. ` दुष्ट वाढे जो तो उपाव आर्धी, दुब | 
माचळ--प॒. १कोरळ बृक्षःयाचं पान खाण्यास योग्य असते. |रोषें बोलोनि माज बांधी । ' -आमह्ा ६. ०लोडगे-कंवर सोझो | 
२ एक विशिष्ट खाण्याजोगें गवत. “ सुदेव नामा द्विज माज सोडी। ! -सारुह ५.३८. - °घर-न | 


, मांचळी--ली. अडणी; तिब ( जेवण्याचे तार ठेवण्याची ) |घराचा मध्य भाग; मध्य ग्रह; पडशाळेच्या आंतील मुख्य खोली. ' 
आसन सोरठा उणेपर्टी । पुढां मांचळी चौंपुरी । ' -ऋ ८०, [स. मध्यशुह ] पट पट्टा-पु कमरपट्टा ( विशेषतः बायकांचा) | 
[ सं, मंच ] ४ “ अचार दळ अवळांचें केथे.प्रबळ माजले । माजपट्यानें माज | 
साचा, साचवा--पु. १ काथ्यानें विणलेला एक विदिष्ट|बांधकें । ? --अमृत २ ३. | 
आ पलंग. “ गणिले कुझशयनोनचि कुषणेने हे पलंग हे माचे? माज--प. १ मैथुनेच्छा; उधान; मस्ती ( गोम हिषया दिक । 
आदि ३४.२३. २ पछँग; मेच5. ' दृत नन = र ह णं 

ह गो हप; हय दुत त्रासासि घेती म्हणुनि छतु प्राप्त झाला असतां उत्पन्न होणारी ). (क्रि० येणे; करणे). १. 
क त Se -मोङष्ण ७२.५३. ३ शेताच्या | मद; फुगा; तोरा; धुंदी; यै; अईभाव. ३ आधिक्य; रेलचेल; रिं 
पाल लाल चार खावाद्वर केलेली वसण्याची जागा; माळा. ४|' तैसी रजतमें हावी । जै सत्त्व माजु मिरवी। ?-ज्ञा १४.११% | 


साच्याचा खूर. ५ पाण्याचा पाट ओलांडून पलीकडे जाण्यासाठी | ३ ( औषधांतील) मादक गुण, कैफ. ' कनकाचिया फळा आई | 


‘nf | 
केठेली वाट. “गांवच्या माच्यापाशी गाडी आली. -खरादे. [ सं. माज बाहेरी मौळा। -ज्ञा १८.६५८. ५ खळबळ. “तरि नि 
भचक; प्रा. मेचओ; अपं. भेचऊ ] माचाड-खी | 


र मोटेने पाणी चेनि माजे। जळचर ? ६ ६ हत 
णिनि प 1 भय जुपजे। ? -ज्ञा १२.१३५ - | 
बर काढण्याकरिता जिला मोटेचा नाडा (दोर) बांधतात ती | मागाच्या सुतास पाजण करतेवेळी ज्या वेलीस सुत ताणतात é 


|] 


हि 


मोटेच्या तोडावरीळ लाकडी चौकट. माचाळ-न. माचा अथे ३ वैलीची ताणण्याची दोरी. ७ गाण्यांतीळ एक राग. राग पहा. ऐं. 
पहा. माची-ली. १ पवेताच्या पायथ्याजवळील किंवा पायथा मद्‌; प्रा. मज्ज] ०करणे-पशुना ठराविक सुदतीनें मैथु 
ही a मधील सपाट जमीन; उपत्यका. २ किक्ष्याच्या | उत्पन्न होणे; माजास येणे, भाज मोडणे -( कर्त्याची पटी) 
दोरे र उताराचा साग ३ साचा; खाट. ४ (व. ) खुर्ची-| माज शांत होणें; पना ठराविक सुदतीनें मैथुनेच्छा य 
ह र्ड पाय सोडून वसण्याचा छोटा छकडा. ५ चार | होणे. २ ( छ. ) खोड मोडणे; गुरमी जिरणे. ०मोडणे (क त 
ण लक ली ठ केलेली चवकरट. ( उन्हांत ष्ठी) खोड मोडणे; माज जिरविणें. माजावर ब 
5 त ता, 1 उबण्यासाठी ). ६ वासरे, येणे. सामाशव्द- ०क-वि. मत्त; धुंद झालेला ( मद्य, गोष 

छट व फळ्या पुरून ( केलेलें आवार; कोंड |मान इ०कानी ). [सं. मादक | ०गेळा-वि. सहज शेफारणार 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माजण 


मगरूर; मस्तवाल. ०सोड-पु. 


am i 
trier awad Mah Varanasi माजा 


मैथुनेच्छा शमविगे. [ माज+मो ] माजरा-माजिरा -वि. १|द्यास अंधारांत फार चांगछें दिसतें. रानमांजराची जात फार कूर 


मादक काळ्या टरफलाची जात. याच्या उळट गोडाहरीक, 
साजरु-रू-व्रि. (व. ) १ मस्तवाल. २ माजलेला. साजरे-न. 
सादर असरे धान्य, वनस्पति खाळ्याने उत्पन्न होणारा कैफ, 
धुरी. -वि. क्रेफ उत्पन्न करणारें. माजचण-न. १ उन्मत्तपण. २ 
मादक पदाथ. ` कां साजवण दीजे मकैटा। ? -ज्ञा ३.९. ३ 
अधिकता. ` चंचळपणाचे माजवण । घेतलें जेणं। ' -स्वादि १.५. 
१८.०बर्णे-अतक्रि. माजणें. ०विर्ण-सक्रि. उन्माद आणणे; जास्त, 
अधिक करणें. माजिवडा-प. १ उन्माद; गुंगी. * पातलिया 
मरणाचा माजिवटा । ' -ज्ञा ८.२०८. २ मरण. माजिवडें-वि. 
सस्त. 

सा(मां)जण--न. १ देवाच्या मूतीला तेल, शेंदूर इ०लावणे, 
खपणं. २ असा लेप लावण्याचे द्रव्य. ३ माज; स्वयपाकाच्या 
भांड्यावर फांसण्याची राख व माती. [ सं. माजन] मा(सां) 
जणै-सक्रि. १ तेल, देंदूर इ०कांनीं देवाच्या मूर्तीस ळेप लावणें. 
साती, राख इ०स्वयंपाकाच्या भांड्यांवर फांसणें. २ फासे; लेपडणे; 
माखणें. ' त्याला काय बक्षीस तर तेलहेंद्राचं माजणे. ' -नामना 
३२. माजविणि-सक्ति. १ ( खड्ग, माती इ० ) पाटीवर फासे. 
२ शेंदूर, राख, माती इ०नीं देवाची मूती, शरीर, स्वयंपाकाची 
भांडीं इ० ) माखणें. [ माजेन ] 

माजणं--अक्रि. १ मादक पदायै, औषधे यांचा अंमल, 
चढणे; कैफ चढणें; झिंगे; धुद होणे. २ फुगणे; शेफारणे; चढून 
जाऊन तोरेवाज, दांडगा, उन्मत्त होणे. माजो वाहुबळें न छात्र।? 
-मोउद्योग १३.१५. ३ भर्या देवाहेर पुष्ट, मस्त, तुंद होणिं (खुराक 
खीरपुरी इ०कांनीं ). ४ पुष्कळ, पूणप, उफाडथानें वाढणे; फोफा- 
वर्णे. ( पीक). ५ सुछखभर पसरणे; दूरवर प्रसुत होणं ( वातमी, 
गोष्ट). ` बातमी माजली. ' ६ वाढणे; बृद्धि पावणे; सवे बाजुनी 
विस्तार.ह्दोणं ( धंदा, गांव, रान यांचा). “ कारखाना माजला, 
वस्ती माजली, झाडी माजली..? ७ अमर्याद वाढणे; फुगणे. ' दरिद्र 
साजलें, महागाई माजली, गोंधळ माजला. ' ८ संवकणं (जीभ, 
हात इ०). ` जिव्हा माजली हात माजला. ° [ सं. मद्‌, माद्य; प्रा. 
सज्य ] स्ह० माजली महारीण फोपसाला जह्वार. 

मां(मा)जर-न १ एक लहान ग्राम्य जनावर; बिल्ली. 


स्हू० १ मांजराचे गळथांत.घाट कोणी बांधावी ! =( स्वसरक्षणाथे 
युक्ति म्हणून सवै उंद्रांनी, मांजराच्या गळ्यांत घांट बांधल्याने 
तिचा आवाज होऊन मांजर आलेळे कळेल, असे ठरविळें पण घांट 
बांधण्यास कोणी पुढें होईना यावरून ) दिसण्यांत सोपी पण कर- 
ण्यास अशक्य अशी गोष्ट. २ (व.) मांजरीचें दांत तिच्या पिलास 
खात नाहीत=आपं मनुष्य कितीहि वोलळळे तरी राग येत नाहीं. 
३ मांजर गेळें छरी आणि आणल्या चार मुठी ०आडवें येणे- 
(ळ.) एखाद्या कामास अडथळा होगे, येगे. (मांजर आडवें 
आल्याने काये सिद्धीस अडथळा येतो अशी समजूत आहे यावरून.) 
०सारणे-पाप करणे; ( मार्जारवध हें एक पातक आहे यावरून 
छ, ) अपराध, गुन्दा करणे. माझ्या घरांत मांजर व्याली 
काय ? -ज्यानें भेटीस यावयाचें सोडलें आहे त्यास म्हणतात. 
मांजराची माचशी-ली. चिचुंद्री ( कारण मांजर ह्या प्राण्यास 
मारीत नाहीं). मांजराचे पाय-पुअव. ( ढ. ) गिचमिड, चिडविड 
अक्षर. कुत्र्याचे पाय या शब्दाशी सामान्यतः जोडून उपयोग. 
मांजराचे पाय कुऽयावर करण-एखाद्या गोष्टींत, कामांत कांहीं 
तरी लटपट, गडबड करणें. सामाशब्द- ०झांक-प-संधिप्रकाश व 
रात्र यांच्या दरम्यानची वेळ ( यावेळीं मांजरं दृष्टीस पडत: नादींत 
यावरून ). ०डोळ्या-वि. मांजरांच्या डोळयाप्रयाणे डोळे अस- 
लेला; घारडोळ्या. ०्झुतबणी -न. कोमट पाणी, द्रव. ०चेळ- 
खी. तांदुळाची एक जात. मांजरी-ली. १ खादेत होणारी गांठ, 
(या याठीवर उपाय म्हणून तीवर लोणी लावून तें सांजराकडन 
चारवितात. यावरून );खाकमांजरी पहा. २ घुसळखांवाच्या रवीच्या 
फासाच्या दोऱ्या प्रत्येकी;मांजरें;मांदिरें. ३मांजरांना फार प्रिय अस- 
लेळी एक वनस्पति. ४ (कॉ. ) किसणी; विळी. ५ (कों. ) मांज- 
राची स्री; भाटी. ६ (गो. ) चटई (लव्हाळ्याची). ०कबळप- 

- ) अंथरूण गुंडाळणे. सांजरूं-न. मांजर ( कोणत्याही 
छिगी-लडिवाळपणानं, तिरस्काराने ). मरांजर-न. घुसळखांबाची 
दोरी. मांजऱ्या-जीअव. उदऱ्यामांजऱ्या पहा. 

मां(मा)ज(द्‌ )रपाट--ए. मद्रीपोलम येथील जाड्या- 
भरड्या कापडाची एक जात. 

साजरी--ली. गवतावरोबर उगवणारे एक तण. 

साजवळ--वि. (गो. ) मध्यम. 

माजवी--नरी. ( राजा.) टेकडीच्या उतरणीवर केलेला 
चौथरा; माची. [ मध्य, माज ] 

साजा-पु. मायफळ. [ फा. माजू ] 

साजञा--वि. (काव्य) माझा. “ कोण निवारीळ शाप हा 


याचा रंग पांढरा, काळा, पिवळा, उदी, सुगी इ०, केस मऊ व| माजा। '-मोआदि २.६. [ प्रा. ] 


CC-0. Jangamwadi Math 


Collection. Digitized by eGangotri 


नि य २४५२ 


, 
काचा --. | 


प्र्प्प्न्स्प्म्पशल 


मांजा-ज्या-झा--पु. १ मेण, तेल, अंड्याचा बलक 
काचेची पूड यांचें दाट मिश्रण, खळ. २ हें मिश्रण लावलेला पतं- 
गाचा दोर. [ सं. मंड; हिं. ] 
साजाड--न. १ पाठीचा कणाव कंबर यांचा सांधा. २ कटि- 
प्रदेश; माज ( निदेनें, तिरस्काराने. ) [ माज=कंवर ] 
माजिटा--पु उत्कषे. -हंको. [ प्रा. ] 
मांजिठें-न. १ ( मदाजु. ) मजिष्ठ. ' ऐसी भीतभंगा नेहटी । 
सपोतं मांजिटीं ।!-त्ऱ ६९. २ तांबडं वक्न. ' प्रणवाचिये पेठे । 
जाहलें शब्द ब्रह्म मांजिठे ।!-ज्ञा ६.१०९. [सं. मंजिष्ट ] 
माजिळा--वि. मधला. [ सं. मध्य] माजिवटा-पु. १ 
मध्यभाग, मध्य. ' शांतीचा माजिंवटा । ठाकिला जेणे । !-ज्ञा 
१२.१४३. २ भर. ` एसीया बोधाचा माजिवटा ।?-ज्ञा १८, 
` ११८५, माजिवर्ट-ङं-क्रिवि. मध्ये; आंत. 
साजिवडा-डां--वि. मध्याचा आश्रय करून राहणारा. 
-किवि. मध्यें. ' जेथें आकाराचिया माजिबडां । येणं जाणें पडे 
निवाडा। ! -सिसं ६.१२३५. 
माजी _-वि. १ सूतकालीन; गत. २ रद्द: गैरचालूः अनुपस्थित. 
eet 
ul ’ ; ` माझी=गत ] "करणं- 
पाडणे-घालणं-रद्द करणे. 


माज्या- पु. मोटेच्या वरच्या बाजूचा तुकडा. 

9 माझा--वि. स्वतःचा; माजा; मम. मी शब्दाच षष्ठे ह 

[ स. अस्मत्‌ ] उद्द० माझी बाई गुणाची पायलीभर श 
रडत असलेल्या सुलीस समजावितांना थे म्हणतात. ०मी &९ 
| सी एकटा; दुसऱ्याची मदत न घेतां. माझिये क्रिवि, माझ्या. . 
“ मनीं माझिये हीत ऐयचि होतें । ? -राक १.३७. माझे-ग. | 
मी याचें षष्टीचे नपुंसकरिगीं रूप. [ सं. अस्मत ; प्रा. मज्झऱ्माहे] | 
म्ह० १ माझें मला होईना अन्‌ पावणा दळून खाईना. २ (ब.) | 
माझंच नाक वरऱ्हरला तरी ज्याची सुजोरी जात नाहीं अश | 
माणसातंवंधी. माझं तुझे म्हणणे-(आचरणांत) पक्षपात ' 
करणे, ` माझें तुझें हें म्हणशील जेव्हां ! ! -सारृह ७,१२१, ' 
[प्रा.] साझेमाझं म्हणणं-न. सवे ठिकाणीं आपलेपणा इई. ' 
विणें; सवे माझेंच आहे असें म्हणणें. ' माझें माझें म्हणतोसी। 
म्हणौनियां1'-दा २.१०.५०. झाझ्या(मज )कडे तरी | 
पहा-माझी तरी द्या येउदे. ' नांदा एकत्र, नको द्रेष क 
मजक्रडेचि वा! पाहे । ? -मोउद्योग २१.११. माझ्या बापा । 
च्याने, हे होणार नाहीं-हें करण्यास मी अत्येत असमर्थ आहे. | 
माझ्या चस्त-क्रिवि. ( व. ) माझ्याच्याने; माझ्याकइन. | 
माझारीं--शअ. १ ( काव्य ) आंत; मधे; मध्यें. | पे घ्यात 
आपणचि परी। घ्यानरूप वृत्तिमाझारी । ? -ज्ञा १८.१०३२ ३ | 


माजी-जीं-क्रिवि. (काव्य ) आंत; मध्ये; मधे. ' विपरी | 
: ३ भध. विपरीत- | क्रिवि मध्यभागीं. ' दिसती द Es 
ज्ञाने लीन हदोय। माजी अन्ञानासी । ? -विउ ३.४१. [सं. मध्य; | [ सं. मध्य ] ना आ | 


प्रा. मध्य, मेज्झ, माज्झ; सि. संझु; हिं. मांझ, माझ: य माझ] | 
नः भाट--पु. (गो. ) अति गोड खाछ््यामुळे तोंडास वसलेखै | 
जाहला तो पेठा अनइंकृती । ! -एभा २.४३९, | 
मांजी--( सांकेतिक ) आठ. सख्य माटकुला--वि. ल्हान आकाराचा; चिमुकला. र: | 
माञ. १ मध्यभाग; कंबर; माज. ` अतिशय माजु रास मरली मंयासुळे स्नव त जी | 
साना। होता अभिमान पंचानना।? -एमा १४.४९३. ३ दा करणे ). -क्रिवि. धागधुग होऊन; भयभीत होऊन. ' माझा ण 
माज. [ मध्य ] “| माटमुट करतो. ' [ घ्व. ] | 
माज्ुळणी- खरी. (ना. ) रांजणवाडी. 
माजूफळ--न. मायफळ. [ सं: ] 
माजू जु )म--जी. साखर, बदाम, पिस्ते इ० मसाला घालून 
बनविलेल्या भांगेच्या वड्या. [ अर. मभजून्‌] माजुमी-वि. 
१ माजूम खाण्याची संवय असलेला. २ माजूम मिसळलेला ( बर्फी 
इ० पदार्थ), | फळें ३० वांधणे. र 
क (अशिष्ट) साहीत. [ अर. मआाजूर ] , मां(मा)टू(दृ)ळणे--अक्रि. खुंटणे; वाढ संपर्ण, 
भ TT भती, चढेल; उन्मत्त; गर्विष्ठ; भस्त. |फळतिये वेळे। केळीची वाढी मांडुळे। ? -ज्ञा १८-१०८२. होह 
९ क ती र अ युरमी; मगरूरी;| माठ--पुखी. एक पालेभाजी. ही सर्वत्र व सवेकाळी ही” 
१ उन्मत्त; गनि. माजुरसत-न. आड- तांबडा व पांढरा असे याचे दोन प्रकार आहेत. लावल्या पासून ती 
-.आखबड्यांत खाण्याजोगी होते. [ सं. मारिश ] E 


मारऱ्या, माट्या--पु. ( ब.) सोसाट्याचा वारा; वाष । 
साटच--पु. (कु. ) मांडव. [ सं. मंडप] | 
माटची- खी. (कु. ) गणपती इ०्च्या मूर्तीवर फळें वौ 
बांधण्याकरितां केलेली लाकडी मंडपी; भाळी. [ से. गडप ] 
०्बांधणे-( कु. ) गणेशचतुर्थीला गणपतीवर लाकडी | 


; 
|| 
a 


दांड मत; अहंपणानें, हट्टाने धरलेला मुद्दा, ( क्रि० धरणें). 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri \ 
: 


माठ न २४५३ मांड 
TSN 
MN क घडा प ल्य, कु. उ ` वसमुद्राप्रमाणे विस्तार पावो या अथी. ०उतरणे, बह्दाणं- 
Ma re र द्‌{घर; शृत्तिका+धट ] माडाची माडी काढणं व विकणे. सामाशब्द-- ०पीर-पु. ताडी 
«कु. ह - पिण्याचे व्यसन असणारा; नारळसंत. [ माड+फा. पीर | ०बाग- 
Mm eT खालपट; किचित्‌ उतरते ( छप्पर | पु, ( हेर. ) नारळीच्या झाडांचा बाग. माडा ूण, मांडागूल- 
? शाच्या उलट खर कवा पाणढाळ, २ टिल्लू; खुजट (मनुष्य, | ळ-नपु. (कों. ) नारळी, ताड यांस येणारा शेवटचा सुयरा, 
पञ ) ३ मंदमति; जडयुद्धि. ` विश्वाचे माठ । त्याचे कपाळी कोका, पोय. [ माड+अगूळ, अप्र] माडागौड-ए ( गो. ) 
त नाट। "-तुगा ३४६०. [माठणें] ०्घोखाळे-न. घोसा-|माडीपासून तयार केळेळा गूळ. 
ळ्याची एक जात. -कृषि ५९५. माठणें-अक्रि, १ (जखम,| मांड--पु. १ रचणे; ब्यवस्थित ठेवण ( काम, कारखाना 
क्षत इ० ) भरणें आणि बरें होणें. २ झिजणे; बोथटण (धार, टोंक). | यांकरितां-इत्यारे, उपकरणे, साहित्य ६० ). २ केलेली रचना; 
३ उप्रता कमी होणें. -सक्रि. टांकीनें सारखा व गुळगुळीत करणे; | मांडणी, ( क्रि० मांडणे ). ३ देखावा; व्यवस्था. 'दावूनिया मांड । 
साफ करणें ( गुंडे, चिरे). ४ हलके हके ठोकून गुळगुळीत | पुरे न करीती भांड | ? -छुगा ३११५. 9 विस्तार; पसारा. ५ 
करणें ( दागिने, गोठ, कडें, जोडवी इ० ). ५ ( घातूच्या नव्या वैभव. ' काळीं संहारीना मांड त्याचा सारा मी हरी । ? -मोरा 
भांड्याचे ) पोचे काढणें; साफ करणें. ६ ( ल. ) ठोकून नरम, वश |मायणें १.२५२. ६ ( गो. ) दुकान. ७ ( दों. राजा. कु. ) पिशा- 
करणें. माठरणे-अक्रि. १ जड, सुस्त, मद्र होणे. २ डागळणें; |चादिकांस वलि देण्याचे वेळीं भगतानें देव-देवतांची स्थापना 
सुकणे; कोमेजर्णे; टवटवी नाहींशी होणे ( वनस्पति इ०ची ). ३ | करण्याचा विधि. ( क्रिश भरणे) ८ होळीच्या सणामध्ये ग्राम- 
भरून येणे; वरी होणें (जखम); मठारणें. -सक्रि. १ घडणे; | देवतेस कौल लावणें. ८ ठेवळेठेपणा; मांडळेरेपणा; स्थिरा- 
आकार, रूप देणे. २ ( ल. ) आपल्या इच्छेप्रमाणे घडविणे, वळ- | वलेली स्थिति. ( मांडणं या क्रियापदासह उपयोग करतात ). 
विणें. ३ मढारणे या अथीहि योजितात. माउळं-न. १ ( पळी, | ९ (संगीत ) एक राग. 'ह्यांत षड्ज, तोन्र ऋषभ, तीव्र गांधार, 
चमचा इ०कांचे)तोंड. २ समइंचें टवळे. ३ ताक करावयाच्या रवीचा | कोमळ मध्यम, पंचम, तीव्र धैवत, तीब्र निषाद हे स्वर लाग. 
माथा, वोंड.,४ ल्हान मुलाचे चापट व पातळ करसूषण माठवण- | तात. जाति संपूणे-संपूणे. वादी षड्ज, संवादी पंचम, गानसमय 
न. १ जखम भरून येण्यासाठी लावलेले औषध; माठणारें मलम. |सावैकालिक. १० (कों.) झोडळेल्या भाताची रास. [ मांडणे il 
२ मठारणारा; माठणारा त्रण. माठं( ठा )ळ.णे-सक्रि. १ ( हटके ०काडप-(गो.) दुकान उघडणे, ०्घाळूप-( गो.) दुकान स्थापन 
ठोकून) नव्या आंड्याचे पोचे साफ करणें. २ भांडे घडण, उतरणे. | करणे. मांडणाचळ-च्री. १ मांडणे, व्यवस्थित टेवणे याबद्दल द्याव- 
३ एखादी वस्तु,. भांडे यांवर हलका हात फिरविण्यानें साफ व | याचें मोल, किंमत. २ मांडणी; मांडणुक. सांडणी-मांडणूक- 
गुळगुळीत करून त्यास आकार आणणें; हलके हाताच्या चोपानें | खी. १ मांडणे; मोकळेपणी व ब्यवस्थित रीतीनें पसरणे; थारणे; 
सारखी करणें ( जमीन इ०). ४.(७ ) आज्ञाधारक करणे; | लावण; रचणे. ' जमीनीवर प्रथम टाह्ाळ;ची मांडणी करावी मग 
आपल्या इच्छेप्रमाणे वळविणे. -अक्रि. १ बरी होणें; भरणं; | वर गवत घालावें. ? २ व्यवस्थित रचना. ' तदन्याय बृक्षपाषाण्पं। - 
मठारणे ( जखम ). २ मंद, जड होणें ( बुद्धि, मन); मङ्ग होणें; | आणिली ज्यानें गंधवेमांडणी । '-नव १९.४८. ३ सांगाडा, नुसती 
जड, सुस्त, मांदा होणें ( शरीर, मनुष्य). ३ वाढ खुंटणे; झकाकी, | बांधणी; बंदिस्ती (इमारतीची). मांडणें-सक्रि. १ मोकळेपणी व 
तेज, दम गमावणें ( झाड, वनस्पति यांचें ). माठा-ख्या-वि. व्यवस्थितपणे पसरणे, ठेवणे, रचणे (काम, घंदा यांकरितां-सा हित्य, 
जड; ठोंन्या; जडबुद्धि; भंदमति. माठी-खी. बायकांच्या हातां- सामान, जरूरीच्या गोष्टी ). २ स्थापन करणें; उघडणे ( दुकान, 
तीळ 'घातूची पोकळ वांगडी. माठीच-वि. टांकीने सारखा व |व्यापार). ३ लिहिणे; वहीत दाखल करणे (सर्चाच्या बावी, रांचण). 
युळयुळीत केलेला; उत्तम घडलेला ( इमरतीचा दगड ). माठे-न.| ७ तयार केलेल्या चिखळांत रोपापाठीमागून रोप याप्रमाणे 
(कु. ) ९ प्रेत जाळलेल्या जागेवरील बांधकाम ( मशीद, थडगे, | लावणे; आवरणे (नाचणी, वरी इ०चीं रोपें-आवरणी करतांना ). 
छत्री, इरंदावन इ० ). २ दोन्ही टोकांस उघडी असलेली, पडदी |५ प्रतिपादणे. ` मना सवैथा मिथ्य मां नकोरे।? -राम १९, 
नसलेली शेतांतील पडवी, सोपा इ०; दुपाखी ढेलच; पडसाळ. |६ व्यापणें. ` जी भूती भूतळ मांडिले। ? -ज्ञा ११.२८६. ७ 
माड--पु. (कु. ) समईच्या चाडथाचा खालचा भाग ( चाडें| पाळणे. “ देह सांडावा ना मांडावा । ' -एभा २०.१४५. ८ प्रव- 
पितळी व खालीं लांकडी दांडा अशा ). तेणे; चालविणे; दाखविणे; प्रदशित करणें इ०. ' कज्जा मांडला 
माड--पु. नारळाचे झाड. म्ह* आडो माडो ससुद्रासारखा | सोदेगिरी, मांडली, फजिती मांडली. ? ९ कडाक्यानें व यथेच्छ 
वाढो ( सुलाला न्हावू घालतांना श्रिया म्हणतात ). ऱ्माडाप्रमाणे | चाळू करणे. त्यानें गालीप्रदान मांडट-लत्ताप्रहार मांडला-ढंग 


शको. ६. ८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मांड २४५४ | ब 
| RN . मांडा 


मांडळे-चष्टा मांडल्या. ' -अक्रि. १ इच्छेप्रमाणे. दागण्यास संधि | अपैण केलेला इमला. ४ (खा. ) झाल; ऐरणीदान करण्या 
मिळणे; फावणं. ` अंधारी रात्र आली म्हणजे चोराचे मांडते. ? वेशपात्र. [ सं. मंडप ] स्हं० चुरक्यांचे सांडव=पोरळ प्रत्र 
२ बनणे; तयार होणें; निघणे. * बाजरीच्या कणसांत अशून दाणा |बोलणे. ' मियासाहेवानीं चुरक्याचे मांडव यथास्थित रचुन... ' 
सांडला नाहीं. ३ आररंभ होणे. ' जसा प्रळयकाळ मांडला । ' -ज्ञा |-नि. ०खेडणी-खण्णी-खी. शूद्र लोकांत होणाऱ्या स 
१.१५८. [ सं. मंड्न्शोभविणें] मांडपूरस-को. मांडणे, नोंद इतर विशिष्ट धार्मिक प्रसंगीं जोशी, उपाध्याय यांचा दक्षिणेचा 
करणें व पुमणे; लिहिणें व तपासणे. ' प्रत्येक वसुलाची लेखी |]. ०डाहाळे-पुअव. मांडवावर पसरण्याचि, लावण्याचे रक्षावे 
पावती दरांत मांडपूस होत आहे. '-के २०.५.३६. मांडली- |डहाळे. -ऐरापु ६३. ०देचता-प्रनिष्ठा-शोसा-( प्र. ) मंडप 
खी. मंडण, रचना. र म्हणौनि निवृत्तीचि मांडली । सूनि प्रवृत्ति: | देवता इ०्पहा. ० परतणी-णे-सीन. झमसमाप्तीनंतर वघृपक्षाने 
तळीं । ? -ज्ञा १८.७०४. वरपक्षास दिलेली मेजवानी, जेवणावळ. [ मांडव + परतणी] | 
मांडी. १ मांडीस होणारा रोग. यानें सवे मांडी सुजून |०झेड-ढ-खी. भांडवाची पहिल्यानें पुरळेली, मुख्य मेढ; सामा- ' 
मांडीचे हाड कुजते. २ योग्य वैठक ( घोड्यावरची, लिहितांना न्यतः मेढ. ०मेड(ढ) रोचछें-( ल.) मनापासुन काम बरा- ' 
घातलेली ). (क्रि० जमणें; बसणं; साधणे). ३ स्वारांच्या टोळीचा |वयास लागणें, आरंभिणे. सांडवस, सांडच आवस-सी. 
हहला. ( क्रिश करणें). ४ घोडेस्वारांची टोळी. ' दाटती मांड | ९ फाल्गुन वद्य अमावास्या. या दिवशीं होत्करी लोक साल्दार | 
मांडिला. *-ऐपो २३२. [मांडी ] °सांडणे-जसविणे-ोड्या- ठेवतात. मांडबी-खी. देवावर टांगावयाची लांकडी जाळीदार 
वर चांगलं वसतां येणें. ' जमवून मांड घोड्याला । *-संग्राम १२४. चौकट; मंडपी; भाळी. २ (राजा. ) देवळांतील मूर्ति जेथें स्थापन | 
०गादी-खी. घोड्यावर वसणाऱ्याच्या मांड्या गच्च व सोईस्कर | केळेली असते तो गाभारा. ३ लहान मांडव. ' हे कामाची मांडवी! | 
बसण्याकरितां खोगराच्या पुढील भागीं केलेली गादी. [ मांडी-- -ज्ञा १३.९९१. ४ वेदरांतील आयात निर्गत मालाकरितां केलेली | 
गादी ] *चोळणा-चेपर्णे-चेपणी-पुनखी. मांडीचोळणा इ० वखार, कोठी, जकातघर. वाजार उभारण्यासाठी जागा. -वसईँची | . 
पहा: लांडी विजार. ०पन्न-न. (मांडीवर घेऊन दत्तविधान मोहीम. ५ ( ना. ) विड्याच्या पानांची एक जात. [ मांडव] | 
करितात यावरून ) दत्तकपतर; दत्त घेण्याविषयींचा छेख, करार." माडचप--सक्रि. ( गो. ) तुडविणें. 
[ मांडी--पत्र ] ०पुञ-पु दत्तक घेतेला सुल्गा. [ मांडी+पुत्र]| झाड चादर--न. रेणें वावर पहा. 
ताडी मांडीमोड पहा. ०बते-पु. घोड्याच्या मांडीवरील| म्रांडख ढोनस--न. (कु. ) एक पक्घान्नविरोष. 
पार न. साध्या, मीठ ६० ठेवण्याचे दांड्याचे लाकडी मांडळ--खी. ठोकणी, मुसळ, मोगर इ० कांच्या टोकाला | 
क 9 घातलेली कडी, वसु, मायणी, [ सं. मंडल ] मांडळी-खी.(खा) | 
गाडीच्या चाकाची धांव. . ] 
माड स्री. एक शाक भाजी: माठ. माडा--पु. ( गो.) एक लहान माशाची जात | 
मांडकी--बी. (कु ) वेडकी. [स संदूक] दळ य कक सिय बी 
पु $ प्रासाद. ' अंबिकाचिआं माडा ज | 
मांडगा--पु. (कों ) कळकाची एक जात; लाठीच्या उप- -शिछ ४४५. [ माठ-मठ ] ; | 


Ee ssi SEER, SET ES HF VU 


योगी बांबू; कळक; माण 
ee गा पहा. ू माडा--खी. माता. ' माडांचीं सप्नेमळें चित्ते । ' -दाव 
माडग--न. (निजाम) डाळ, तांदूळ एकत्र शिजवून केलेली | ३१९. [ सं, माता; शु. भाडी=आई ] 


खिचडी ९ (माण ) हुलग्याच्या पिठाचे पातळसर पिटले, कढण.| माडा --खी. ल्हान झाड; रोपडा; रोपा ( उपदन दुसरी । 

ह ज्वर आलेल्या माणसास देतात. यानं घाम येतो. . ' |कडे लावतां येण्यासारखा ), [ सोड १]. -वि. रब्बीच्या पिका | 

सांडण--जी. (कासारी थंदा) एखाद्या पत्र्यास भोंक पाडते- करितां दमदार होण्यासाठी तयर वलेली प खरीपाच्या पेरणीच्या ' 

वेटीं तो पत्रा ज्यावर ठेवतात तं साधन. [ मांडणे ] वेळीं न पेरतां पड टाकलेली ( जमीन ); अशा जमीनीत पिक | 

, मांडलि(ळी)क--पु मंडलावर राज्य करणारा राजा; सावे | ळेळे धान्य, दाणा, पीक, खाटा पहा. 

भामाच्या ताग्यॉतळा राजा; संस्थानिक. याच्या उल्ट सावेभोम. मांडा--प॒. ताच्या पिटाचें केळेलें अतिशय पातळ पा 
[र स ] त र रथाचें. एक पक्कान्न. [ स. मंडक; का. मेडिगे ] ग्ह० सुप्रण 

_ मांडव, माडी. १ (ल्म, मुंज इ० झभकार्याकरितां म्हणून कांहीं हाताचे मांडे करीत नाहीं. ( वाप्र.) तोंडाचे 

घातलला ) सडप; आच्छाद्रिली जागा; शमीआना. २ द्राक्षी इ० | मां डे-पुअब, वोलमांडे; थापेवाजी. सांडे कग्णारीचा शबर 

` चेल चढून फेलावण्याकरितां केलेला कमानदार रस्ता. - ३ देवास काढळा याहिजञे-ज्याच्या कडन आपणांस काम के 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri. 


मांडावळ icin ए 
SS कम मक 
घ्यावयाचे आहे त्याची मनधरणी केली पाहिजे; त्यास खूष ठेवे | गडे फिंबा इतर वस्न, नवऱ्या मुलीस आपल्या माडीवर वस- 
ने म वितांना वरमातने हें छगडें आपल्या मांडीखारदीं ठेवण्याची चाल 
मांडावळ -खी. मांडणी; मांडणुक पहा. . माह त्यावरच ल्या मांडीखादी ठेवण्याची च 
भाडी--लरी. खा. अशिष्ट ) आई याज पहा [ टू टू ह ° [ माडाऱरचपण ] ०्चोळ्णा-पु निवळ मांच्या 
माया-माडा; सिं. अमडी; शु. माडी ह्वा. [ सं. माता- शा चोळणा, विजार; मांडचोळणा पहा. ०मोड-जी. 
माडी पणे (ने) खनाचा हड व्यासंग; मेहनत, कसाल्त; शीण; परिम. [ मांडी+ 
साडी, माडी पुणे(ने)घ- जी. (व. ) कोजागिरी; अश्विन 'मोडग ] 
डा; ना द ` माडु--पु. (ना. व. ) स्तन; थान. 
साडी--ली. माडाच्या पोइँपासुन सबळेला रस; मादक रस.| सांडुक--पु. वेडक. [ सं. मण्डूक ] 
( ताडापासून ताडी याप्रमाणें नारळापासून माडी काढतात ). मांडुकळी--जी. (बॉं. ) लहानसा मांडव; इळका व जुजवी 
माडी--ज्ली. वरचा मजला. ' माझ्या गोपुरें कवळारं | ? |मांडव. [ मांडव ] 
साडी--खी. अळवाचे छाव मूळ; आखुड व वाटोळ्या सुळास |. मांडुक्य--न. अथव वेदांतील एका शाखेचें उपनिषद. [ सं. ] 
सुडळी म्हणतात. सुडळी पहा. ० आ(आ)ळू-न. गोंवा-फोंडा। मांडुल-ळो--न. (कु.) एल लाकडी पात्र...  ' 
प्रांतांतील वरील अळवाची जात. साइ-डु-प. हरिणाच्या दोन जोडलेल्या शिंगांना पोलादी 
-साँडी--ली. १ गुडघ्य़ापासून कमरेपर्यतचा पायाचा भाग; |पातीं वसविछेछें हत्यार. स्हू० सोयऱ्यांत साइ, इत्यारांत माझ, 
जांघ. २ वतण्याचा एक प्रकार; वेठक ( घोड्याव तवी, लिहिणाराची |भोजनांत लाडू. 
इ०). ३ खूगामाच्या वाहरील वाजुच्या दोन कांबी, कड्या. [मंडण]| भा(सां ) (द्ग) ळत. १ सापाची एक जात. २ दोन 
(वाप्र (आपळी)सांडी उघडतां आपणाखच लाज बारते- |डोडी किंवा दोन तोंडे असळेला एक प्राणी; दुतोंडें. 
स्वतःची दुष्कृत्ये उघड करतांना स्वतःस छाज वाटते; स्वतःचीं व्यंगे | माडे--न. मसाला घाळून केलें हुल्ग्याच्या पिठाचे काल- 
उघडकोस आणण्याचे कमै कठीण आहे ०च उस करण-घर | वण. माडगे. ET 
सान ठेबणे-दुसऱ्याच्या मांडीवर आपछें डोकें टकणे; त्याच्या-। माड--न. खरीपाच्या वेळीं मोकळ्या टेवळेल्या जमीनीत 
वर विनदिक्कत विश्वास ठेवणें; आपली सान दुसऱ्याच्या हातांत |रबीच्या वेळीं काढलेले पीक. माडा पहा. 
देणे. ०ठोकणे-बैठक मारणें. ०ठो( टे )कून उभें राहर्गे-लढ-|. भांडं--न. मांडणी; विस्तार, उत्कषे होणें. ' वंशाबरी वंशांचे 
ण्यास इ० सज्ज होऊन. उभें राहण. ०ठो( टे )कून वसणे- | मांडे । ' -्ञा १५.१२८. 
( यायन, लेखन इ०कांविषयों ) आपली उत्कंठा, तयारी दाख-| सांडेबांघ--पु प्रभाव; तेज. [ प्रा. ] 
विणं. ०देणें-मरणोन्सुख ( वडीळ ) मनुष्याच्या मानेखाडी मांडी | माँडो--पु. (गो. ) किरस्ताव लोकांतील एक घः्युती समा- 
ठेवणे. “इद्ध व्याकुळ होतां मांडी द्यायासषि या समीप रहदा। ? रंभ. 
-मोडद्योय १२.७०. ०पाळटर्णे-संततीविषयी नवऱ्याकइन/ सझाडोकी-ळी--ली. अळूची सुडळी; मुळी. - 
निराश झालेल्या स्री संततिसाठी परपुरुषगमन करणें. ०बांधणे- | मांडाचा-बा--पु. मांडणी; बिस्तार. [ मांडणे ] 
निश्चय करणे. € अधिरें जंवजेव औषधी । सेवायाचि मांडी बांधी ।| सांडोख--छी. ( ब. ) चैत्र : द प्रतिपदा. ( प्र. ) तत्पुवीचा 
-ज्ञा १८.१५५. ०ोडणे-१ लेखनव्यवसायास योग्य असें | दिवस म्हणजे फाल्गुन वद्य अमावास्या. मांडअवस पहा 
दृढ आसन घालणं. २ लिहिण्यासाठी घातडेळी मांडी वदलणें;| साडोचे--सक्रि. ( गो. ) तुडविण. 
विचलित करणं. ' पंचवीस वेद ते मांडी न मोडतां लिहीत असत.?| सआडया-पु. अळवाची एक जात; अळवाची मुडळी. 
-कोरकि ६४. °वर घेणें देणे-एखाद्याशी वरोवरीनें वागणे, | स।ढ(ढा)ण--न. (कों. ) मीठ, मसाला ३० ठेवण्याचे 
ज्वर घेम-बसविणे-दत्तक घेणे. "वर देगे-दत्तक दण. | लांकडी पारे; हें ताड, साड इ०च्या खोडाचे कोरून केटेले असतें. 
°बर सांडी राकून-घाळून बल्लण-निश्दयोगी, स्वस्थ बसणे.) साढा--वि माडा पहा. 
सांडीस साडी टेकून बसरओ-१ एखाद्याशी स्पर्धा करणें, साण--खी. ९ ( गुरांच्या) मानेस होणारा दाह: सुज; रोग. 
रक्कर देणें. २ वरोवरी करणें. सांडीखालचा-वि. नेहमोंचा | २ चिकण माती. ३ निकस, हलकी, भग्भरीत साती ४ पाणी 
बसायाचा; पूणे संबयीचा (घोडा). ` स्त्रारान्या मांडी खालचा उण्याचे रुंद तोंडाचे मडके. ५ जात्याची वतुळाकार मढण. सा$ण, 
घोडा असावा. ? सामाशब्द- ०चेपर्ण, चपण'-नली. लम-|माइणी पहा. ६ उसाच्या चरकाच्या तळाशी रस सांटविण्याबरितां 
समारंभांत सुनमुखाचे वेळीं बरमातेला वधूच्या आइने . द्यावयाचे | ठेवलेले भाडे. ' जसा शुळउसाचा घाणा। रसु जाये “हेरी माणा।? 


माण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


साणको २४५६ . माणू | 
र ल ज्ज >>> 

-एभा १५.१७. ७ मोठ्या जातीचा बांबू; याला ताज असें म्हण-| माणूस--पुखीन.. १ सानव; मनुष्य; मानवी प्राणी, | 
तात. ८ थर ( खडकाचा, मातीचा). ९ ( युज.) जोंषळ्याचे (ङु.) रखेली; अंगवल्न. ३ मानव; मचुष्यजाति. 8 -पुखी, रो. 
कोवळे मोड खाळ्यामुळें गुरांना होणारा रोग. [ मान ] माणरो- |दारीनें कामावर लावळेला मजूर; गडी, सासान्यत: श्रेष्ठ दर्जाच्या 
न. १ मानेचा दाह. + परें; पाळे. माढण पहा. ३ शुरांस मचुष्याची कोमलता, नाझुकपणा यापासून तों रानटीपणा, 
होणारा एक रोग. माण जमीन-ली. चिकण मातीची जमीन. | 2 ० दांडगेपणा इ० अवस्था दाखविण्यासाठी माणुस, 
साणकी--ली. ( गो.) माशाची एक ल्हान जात. शब्दास जोडून काणुस, ठेकस व रोमस हे तीन शब्द योजि- 
की, माणक्ुळी--ली. ल्हान माणीक. “ दिरकणी तात. उदा० माणूस कापुस, माणूस ठक्रस, साणुस ठोमस इ, 

र टू माक ॅ णि र (समासात) रानमाणुस, जळमाणुस, बाईँलमाणूस इ० [सू 
माणकुली । ' -स्वादि ९.५.६७. [ माणिक ] _ चिम-| ष्यः आर्मेजि. मबुस; पोठु.जि. मु. मनुश] म्ह १ (व.) 
माणक्कुळा--वि. ( राजा. ) लदान व सुंदर; रध्वाक्ृति; चिसु- माणूस फिरे तर फिरळे पण घराचे वासेहि फिरके-परातल 


RS ES RR CSR 


कला. [ माणिक ] ` |झुख्य माणसाची नाराजी झाली ती झालीच. पण त्यामुळें घरांती 
साणगा, माणगारा, माणा--प. ( राजा. ) लांब जातीचा |ल्हानमोठीं सर्वच माणसे विरुद्ध झाली. २ (च. ) माणसांत । 
चिवा; बांबू. ` ` रांड्या वायकांतला देशपांड्या=पुरुष मंडळींत कांहींच चालत नाही | 


, साणचक--न. एक समतृत्त. याच्या चरणांत अक्षरें आठ 
व भ,त,ल, ग हे गण असतात. [सं ] 
साणा-पु. १ माणगा पहा. २ एक वृक्ष. 
माणिय--खनी. मृदुता; मऊपणा. “ ताठा सरला माणिव 
आळी, सहज झाली लीनता । ? -दत्तपदें ६८. [ सं. मुदु ] 
माणी- खी. मायणी; वछु; वतुलाकार भढण; काठीला 
' खालीं बसविलेली देबी, कडे. 


पण बायकांत सात्र बढाई मारणारा. ( वाप्र.) साणखाकाणशाीं- 
मानवी मराण्याकइन.भरक्या माणखांतून उठविणे-काढणे- 
घाळविण-समाजांतून वाहेर टाकणे. माणसाने काय बोळा. 
बयाचे-( वायकी ) १ आतां कांही बोळावयाचें उरलेंच नाहीं या 
अर्थी उद्गार. २ आतां यापुढें शब्द करणे-काढणे व्यथै. माणु- । 
साचे काणूस होण-आजार, दुःख, काळजी यांसुळें मनुष्य | 


त . _ _|किडकिडीत, कृश होणे; दरिद्री व दुःखी होणें. माणूख काणूस- 


दें कुरुंदाचं असून हिऱ्याच्या खालोखाल कठिण असतें. यानें बिद्युत माणसांतील भेद लक्षांत आणावा; कोण चांगला, कोण वाईट ओळ: । 


जागृत होते. याच्या खाणी ब्रह्मदेशात आढळतात. कांहदीचा खावा. माणस(सा)ळणे, माणसराचणी--अकरि. १ माणसाच्या 
युछावी ब काळसर अगर सफेत असतो. याच्या पोटजातीः-श्याम, संबयीचा "क्ती 'राकून गरीव होणे ( रानटी पच). . 
र 3 3 ° 


तारा, लोळ, माणकी, चुनी लालडी, लालडी ( हीं ल्हान लालाचीं न ची एकदां 
नावे), करिपोक, वंकाऊ, जर्दा, रोण (हीं कमी दर्जाची माणके), या मनोदय मा तका री 

सौगंधिक, नीलगंधि, कंटकारिक, बंधुजीवी, शिखंडिक, गौरिकाख्य, य जब्या. ६०) आ स आवतार तका र 
Co OO डी. 
ह च माशान सक गिळणे-आलेला तोरा | संगतीचा कंटाळा करणारा. [माणस+कंटाळे, गंध, घाण ] ०पण- | 
पुनः परण मरून येण अशक्य अकर्ण; दुसऱ्याच्या हाती गेळेडी | पणा-नपु. माणुसकी पहा. ०चळ-न, १ माणसांच्या संख्ये बळ; | 
वस्तु परत मिळणे अशक्य होणें याअर्थी उपयोग. सामाशब्द- | संदशक्ति. ¦ हे कामः एकट्याचे नव्हे, माणसवळ पाहिजे. ' २ मुः 
_ *चौक-पु. जथे खवाजम्याचे लोक रांगेने उभे राहतात, खेळ |धयरूप शक्ति (सैन्य, नोकर इ) [वियावळ यवक पुण्यबळ 
खेळतात असँ मोठ्या लोकांच्या घरापुढीळ आवार घातलेछें मैदान, यांच्याहुन भिन्न शक्ति, ग्माञ्या-वि. १ माणसें मारणारा; 
श्चौकडी-ली. ( राजा.) उत्सबध्रसंगीं बायकांनी भिंतीवर काढ- | मानवहत्यारा; खुनी. २ (ल. ) क्र; निर्दय. माणसा माणसी” | 
लेल्या रेखांकित आकृतीपैरकरी एक. [ माणीक+चौकडी ] ०पेजण-| क्रिवि. १ आपल्या नोकरा-चाकरा माफेत. २ मनुष्यांकडइन; मा | 
न. (व. ) गव्हाच्या रव्याचा, उकडीचा एंक पदार्थ; फळ. ग्राण्यांकडन. माणुसकी-खरी. १ सुधारलेल्या मनुष्याचे युण १" 
०चात-ली. १ पुढें माणकासारखी गोळी व मागें बोटभर लांब | भावना, चाली व रीती; सभ्यता; शिष्टता;सुजनता; थोरपणा; मनुष्या 
अशी बारीक सुतासारखी केळेली कापसाची वात. २ हातानें [तील सात्विक गुण, * या सात्विक गुणांच्या समुच्चयास आपण | 
पांच धाग्यांची मिळून वळलेली, दिव्यांत घालावयाची वात. तूते माणुसकी असें नांव देऊं. ? -गीर ९२. ३ मानवी धर्माची | 
°चिदान्या-वि. (ब. ) फाजील नाजूक ( माणूस ). माणि- | जाणीव; मानुषी दयाम; मनुष्यपण. ४ व्यवस्थित वतैन; नियः 
कुली-लरी. ल्हान माणिक. मितपणा ब मनमिळाऊपणा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 1 


चट 
माण 


किन ie 9 २४५७ ; | माती 


` मार्णे--न. (गो. ) सुगी. ०पडप- छागप-भनि, (गो. बणे; भरून येणें. * ब्रह्मानंदे कीडती साचार ।परेमबळें मातोनिया।? 
शुंगी येणे. प “ [स. मद्‌ ] म्हू० १ बोकड माते आणि आपल्या तोंडीं सुतें. २ (गो.) 
र मा(व)ण--अक्रि. राहण; समावणे (भांडे, जागा इ० कांत- | माजलेल्या हुँदराक हत्ती म्हणुन जातां=इंदीर माजला तरी तो हत्ती 
कांही वस्तु). ` घटाकार आकार मातीत माती । असे मातसे स हि | होत नाहीं. मातळेपण-न. मस्तपणा. ' कैसे प्रतिवदर्नी मातळे- 
ज्यांत माती । ! [ सं. मास्मापणें; हिं. माना ] पण । आवेशाचे ।!-ज्ञा ११.३४१. माताइ-जी. ( महानु. ) 
साण्या--३. माणग; लहान जातीचा बांबू. सस्ती; सताचा आग्रह; उन्मत्तपणा; वेड. ` माताइ ते वादी दिमाज्जु 
सातप. ( कों.) चारा. ' वरच्या रानचा शिगनी मात। * सकळा । सूमंडळीचे । ' -रिशु २५. [ मत्ताई=माताई ] माता- 
-मसाप ४.२६४, ; घळा-ळे-वि. ( महानु.) १ वेडा. * काव्ये जाहली मातवळीं । ? 
सात, मछु--खी. १ (बुद्धिवलक्रीडा) प्रतिपक्षीयाच्या राजास |-शिश ८५. २ मस्त; युंग. “बंधे होती मातावळें । कबिजनांचें।? 
भोइऱ्याच्या माऱ्यात विनतोड धरणें; कोंडमारा करणे. * दावू -शिद्यु १५. [ मत्त+आवलि ] 
हात करू मात । मारु लाथ काळासी । ? -ठुगा. २ (काव्य) मोठें मातब(ब्ब )र--वि. १ आदराईँ; अद्रदार; सन्मान्य; योग्य. 
काम; महत्छृत्य; मदुंमकीचं काम; चमत्कार; अद्भुत कृत्य. ‹ ऐक | २ थोर; श्रीमान; प्रतिष्ठित. ° पुढीळ स्वारीस जो कोणी सरदार 
वाई सांगतं मात त्याची । ' ३ ( काव्य ) काम; काये; वाब; खबर; | मातबर येईल तो बंदोबस्त करील. ? -इमं २६१. ३ मोठा; मोठा- 
गोष्ट. ( क्रि उठणे; उडणे; उठवणे; उडवणे ). “ कटकीची भात | घोटा; स्थूल. ३ महत्त्वाचा; मौल्यवान, “ तहनाम्यासारखे मात- 
सांग जाखुदा घरांत । ' ४ थाट; वैभव; ऐश्वयै; चकचकाट; झकझ-|ब्नर कागदपत्र अथे लावण्याकरिता पुढें यावयाचे होते. ? -सासं 
काट; शानदार व दिव्य देखावा; समारंभ. : गाण्याची-जेवणाची-| २.१९ २. [ अर. युअतवर्‌ ] मातब( ब्ब )री-खी. १ मान्यता; 
श्रयोजनाची-लम्राची-मात.” ५ प्राचुर्य; वैपुल्य; स्वस्ताई, सुलमता; थोरवी; श्रेष्ठता. २ पत; भरतिघ्ठा. ‹ जें कतैव्य तें सळावतीनें मात- 
* धान्याची - साखरेची - जिनसांची - मात; ६ बोलणें; भाषण. |बरीनें आपली इभ्रत शह याजवरी पडोन नक्ष होय तें करावें. ? 
“त्यांची नायकावी मात। ! -परमा २.१६. ७ शर्थ. ` जरीपट-|-ख १.२४०. ३ महत्त्व; किंमत. “ परार्थबुद्धीला स्वार्थाची मात- 
क्यानें केली मात । ? -ऐपो १८५. ८ (तंजा. ) प्रतिकार; विषा- |ब्बरी काय होय १? -टि ४.३०२. 
बर उपाय. [ सं. मात्रा; अर. मात्‌; ते. मारस्शब्द ] (वा्र.)| मातम-मी--नखी. १ शोक; दुःख, * पातशह्दानी दोन 
°करणे-१ (बुद्धिळक्रीडा.) परतिपक्षाच्या राजाला अडविणे. २ | दिवस बहूत मातम केलें. ? -दिमरा२.८४. २ दुखवटा. “ सुल्तान- 
बुद्धीचे, कुशळतेचं कृत्य करून प्रतिपक्षाला जिकणें. ३ अघटित, |खान जमातदार यास मातमीचें खल्भत जाळे. '-रा १.१८६. - 
अप्रतिम, विचित्र, लोकोत्तर कृत्य करणे. ०ख्राणे-पराजित होणे, |[ फा. मातम्‌; अर. मअतम्‌ ] °पु (रि, खों)शशी-ली. दुखवटा; 
सातकद्दम--क्रिवि. फार पूर्वीपासून [ अर. मातकद्दमरभूत- | दुखवट्याची वस्ने; दुखवरयासंबंधी विचारपूस. ' इमसिरा बेगमेस 
काल] एंक दुशाला पद्ेदार मातमपुर्सीचा. ' -दिमरा [ फा. मातम्पु्सी ] 
मातकर--वि. तापद; वाईट. विरह तुझा अत्यंत मातकर| मातल--न. १ वेत-बदली. २ उशीर. ' असासाहेबांचे 
कंठिं प्राण उरले । ' -देष २७. [ मातणे ] यावयास मातल जालें. ' -इमं ६८. [अर मुअत्तठ] 
सातक्यान-नीं-ने--क्रिवि. माकत्यान पहा. मांता--बी. १ आई. समासांत मातृ असे रूप होतें उदा० 
सार्तग--पु. १ हत्ती. “ मस्त चाल्ती पुढें मातंग । ' -ऐपो |मातुकुल, माठृगोत्र. २ देवाचो शक्ति, त्याची पत्नी. ३ देवी 
- २१२३. २ मांग. “ मोह मातंग आमुचें कुळी । ' -एस्स्व १७.३५. |( रोग ). [ सं. मातृ; झे. मातर्‌; ग्री. मेर; ले. मेतर; पोतु.जि. 
मांतगा--वि. १ सहज शोफारणारा; स्वतःचा उत्कषे होतांच | बाता, मींदाई ( माझी आई ).] न्काढ्या-पु. (व.) दवी- 
पूवीची परिचित माणसें, वस्तु इ०कांचा तिरस्कार व अनादर करः डॉक्टर. ०पितरें-नअव. आईबाप समुच्चयाने..[ स. मातापिठ्‌ ] 
णारा. २ अहमन्य; गर्विष्ठ. ३ खरमस्त;.तापट (घोडा). [स मद्‌] °सहु-उ. आईँचा वाप [स. ] ऽमद्दी-ली. आईची आइ. हि] 
` मातण-न--खी. सामान्यतः माचण पहा. ०करणै-| मातायते--वि. ( महानु.) माजलेले; मातखेकुं. ' दैत्य 
( हेट. नाविक ) शीड फिरविणे. ०घेणे-माचण घेणें पहा. [रगडा सातायते पाउडा । ' -गस्तो ८२. ; 
सातणे--अक्रि. १ शेफारणे; गर्वाने फुगणे. भरदी शन्रुचमुला | माती--खी. १ एथ्वी; दगडावाचून एथ्वीचा अंदा; मृत्तिका, 
शौयेमदें बहुत मातलीला जो।'-मोभीष्म ७.५. २ चांगलें धूळ. २ (छ. ) स्थुल शरीर. ' कीतैनासी जाता तुझी जड झाडी 
चांगलें खायला घातल्यांमुळें पुंड व अडिवाळ होणें; उन्मत्त होणे. माती ।? -तुगा २९८७. ३ (ळ.) नाश; नासाडी; दुदैशा. 
' ३ जोराने फेलावणें ( बनस्पति). ४ भरून वाहूं लागणे; ओथं-|'‹ पोरानें संसाराची माती करून टाकली. ? ४ अगदीं काहीं नाहीं . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४५८ माठ 


साती 

याअयी. तुला काय कळतें साठी १' ५ निरुपयोगी; विनकिमतीचा | चाळणीवजा चिकणमाती गाळण्याचे मडकें मातर-ड-ळ,मात- 
पदाय. ६ (ल. ) खत शरीर. ७ निसर्गाने मेढेल्या अनाबराचे सळ-वि. माती मिसळल्यामुळें खराव झालेला ( गुळ, धान्य इ० 
मांस; मढे. ८ शाइ (मातीचा गणपति, चित्रें इ० कां करितां ). | पदाथ ); सातीमिश्रित सासान-न. मातीर्ची चित्रे, भांडीं 
[ सं. सत्तिक्ा, सद्न्कस्करणे; प्रा. मत्ति( टि)आ; हिं. मद्री-मारी ] इ० जिनसा. सातियेड-न. मातकाम करणारा. -शार. [ प्रा. ] 
स्हू० १ अति तेथे मातीस्कोणत्याद्वि गोष्टीचा अतिरेक झाल्यानें | सा तिरा-पुः मातेरे; नाश. _ ` चरमतनू परमलाभ, न करिं 
नुकसान होते. २ जित्या रोटी आणि मेल्या माती. ३ दरीची |सातिरा। ! -भज ५७. झातीचा सेराळ-वि. जगी व स्थूळ; 
'माती दरीत आरते. ( वा.) ०आडङऊरणे-घाळणे-ठेचणे- |गलेल्डर ( मनुष्य). मातीचं अत्तर-न. उत्तम मातीपासून तयार 
टाकणे-?१ ( शब्दशः व ल. ) मातीखालीं ठेवे; पुरणे; आच्छा- |केलेछें अत्तर. भ. तीचे कुडे -पुअत्र. ख भ्रम नसतां प्रेमाचा 
दे; झाकणे ( प्रेत, धन, ठेवा ). २ विसरून जाणें; पुनःपुनः [आणलेला नुसता आविर्भाव; इड वंधन, एकोपा नसल्यामुळें संक: 
त्याच गोष्टोचा उड़ेख न करणें. ०(मातेरा)करणे-( एखाद्या | राच्या वेळीं उपयोगी न पडणारे नातेवाईक, संवर्धी; बळें लाव- 
वस्तुची) नासाडी करणें; तिचा सुखावद्पणा हिरावून घेणें. ळें नाते किंवा संबध; उसने प्रम, अवसान. स्हू० मातीचे कुळे 
.०( सोत )करणं-(व. ) प्रत दहन करणे, मूठमाती देणे; पुरणें. | लावल्याने लागत नाहींत. सातीचें तेळ- न. खडकतेल; घासलेट. 
“(अन्नात)°काळबणे-एखाद्याच्या उपजीविकेचे सावन नाहीसे |सातीसीठ-न. खारट मातीपासून तयार केछेछें मीठ. माती 
-करेण; पोटावर पाय आणणे. ०खाण-पराभत्र पावणे. ०च्या | बड्ार-पु. बडारांतील एक पोट जात. 

मोलान विक्णे-देठी-हक्या दराने, कमी हिमतीने बिके. | मातुळ, मातू( लु )ळ--पु. आईचा भाऊ; मामा, * उभय 
: पैश्याची फार जरी होती, म्हणन मला आपलें सामान मातीच्या | कुळीं साक्ष । तूंचि माझा मातुळपक्ष । ! -तुभा ७९८. [सं.] 


“मोलाने विकावे छागछें. ' *जड होर्ण-मरणोन्सुख मनुष्याचे 
शरीर जड होणे. ०टाक़णे-बालणे-ळा रणे -वुञचविणे; ( कलह, 
-अपराध ३० कांवर) पांघरूण घालणें; विसरण्याचा प्रयत्न 
करणं. “ह्या वादावर आतां माती लोटली प।िजे. ? मातीला 
देणं-जाणेत्येणे-( कर. ) भरेत पुरण; मढे-पुरण; भ्रेतयात्रेला | 
-जाणे. ‹ मातीला गेलों होतों-काल माती दिछी=मातीळा वळा. * 


सालु-शगी-लिग-लिंगी--ली. महाळुंग. ' मधु काकडिआं 
मातुलंगी। ! -दाव १३६. [ सं. ] 

माहु(तो)थ्री-री. आई: माता. [ सं. मातृश्नी, मातुःश्री ] 
- सातृ--ली. आई [स. ] सामाशव्द- ०कझल्यापरंपरा- 
बी. माणसाचे नातें वापाकडून. न गणतां आईकडून गणण्याची एक 
विशिष्ट पद्धति. [ स. ] °गञ्चन-न स्वमातेशीं अगम्य गमन. सि] 


£ Dl | ` ba] | “s ~ ha 
:( तोंडांत:)-०पडणे-आप्ती बुडणे. (तींत ) ०मिसळणे-|5गया-ज्ली. १ सिद्धपूर नांवा: क्षेत्र... २ गयेस किंवा सिद्धपुरास 


प्रेत पुरण; ओध्वेदेहिक, उत्तरक्रिया करणें. ०दहोणे-१ नाश होणें. 
“अ अनया कारण, त्याची पळांत हो माती । -मोआदि 
३२ ६०. २ खरावी होणे, ' यालागी श्रवणाची होय माटी । पर- 
माथप्र[प्ति त्यां केची । › -भआराबाळ ११,१३०. ३ बेकार होणे. 
सामाशब्द-( माती शब्द समासांत पूर्वेपदी आला असतां त्याचं 
मात असं रूप दोते)० कट-बि. माती असलेला (पदाथ) ०कण-न. 
माती मिसळल्यामुळे नासळेठे धान्य. [माती-कण] भात्कर-पु. 
(बः) मातीच्या भिती घालणारा; सातकाम करणारा. सातकरी- 
पु. (राजा. ) शेतजमीन भाजण्यासाठी पसरलेल्या राबावर माती 
घालण्याऋरितां लावलेला मजूर; पैरेगडी [माती+करी] ०काषड- 
न. ? (अभिपुर देण्याकरितां कुपीस्थ रसायने इ०ची ) ज्यांत भट्टी 
छावावयाची त्या भांड्यास मातीचा लेप दिलेल्या कापडाच्या 
पट्टीने परे, २ असला लपेटा; आवरण. [ मातीमकापड ] 
०काम-न, मातीच काम; मडकी घडणे, विटा घालणें, चित्रे करणे 
चिखलाने भिंत रचणे इ०काम, ०ख(खा )ण-खी. १ मातीची 
खाण. २ भाजावळीकरितां दाढीवर पसरण्यासाटीं दाढीच्या नजी 
कच्या जमीर्नीतील जी माती खणतात ती जागा. "्गाळेणे-न. 


केलेलें आईचें श्राद्ध..[ स. ] ०गासी-गमनी -बि. सातृंगमन 
करणारा; मात्रागमनी. [ सं. ] ०गोञ्र-न, १ आईचे कुल, गोत्र. 
२ -वि. आईच्या कुलासबंधीं, [ सं. ] ०घात्त-पु. मातेची इत्या. 
[सं.] "्घातुक-वि. मावृघात करणारा... ०द्रोह-पु. भाईशी द्वेष. 
[सं.] ०द्रोही -वि. मातेशी दवेम करणारा. [ सं. ] ० पद-न. आई, 
माता होणे. ०पक्ष-पु. मातूकळ; माठृबंश. [ सं. ] ०पितुभक्त- 
वि, मातापितरांची शुश्रषा करण्यांत तत्पर. [ सं. ] ०्बंघु प. 
आईकडचा भाऊ किंवा नातेवाईक. [ सं. ] ०झमि-खो. आपले- 
पणान वागण्याचा आपला हक्क असलेली भूमि; जन्मभूमि; माय- 
समि. [सं.] ०भोजन-न मुंजीच्या दिवशीं वट्ने उपनयनांग : 
वपनाच्यापूवी मातेसह भोजन करण्याचा समारंभ. यानंतर तो 
मातेसह एकन्न जेवत नारीं. [स.] ०झंडल-न. दोन भुवया. 
[ स.) ०वघ-हत्या-पुस्री. मातृघात. [ सं. ] °श्ची-खी. आईस 
आद्राथी म्हणतात. वडील ब प्रौढ रीस योजावयाचा शब्द वाई, 
ताई ब इतर बाहत्या नांवाप्रमाणे सातृश्री ब ह्याचे अपभ्रंश मातुश्री 
आणि मातोश्री ह्यांचा पुष्कळदां नपुंसकलिंगी अनेकवचनी प्रयोग 
करतात. उदा० मातोश्री आरीं आहेत. कांही प्रांतांत ह शब्द्‌ पुलिंगी 


- (2-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ha ड क 
मात २४५९ मांत्रिक 


———— 


अनेकवचनी योजतात. [ सं. ] मातु(ज्रु)का-ल्ी. १ वणेमालेतील/ सान्न--न. १ दृश्य तात्त्विक ्रव्याचे प्राथमिक सुक्ष्म, अद्य 
एक वणे; अ पासुन ह पर्यंत अक्षरें. ' ओंकार मातृकांसकट । तोचि | चिन्ह. २ समुदाय; सगळी जात-वरी; साकल्य; वस्तुजात. ' मनुष्य- 
जाणावा केबुकठ । ' -एरुस्व १.४२. . २ आई अथवा दाई. ३ | मातर पापी आहे. ! -क्रिवि. १ केवळ; फक्त, नुसता; च; बरीक. 
देवता. ह्या आठ देवता आहेत-ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, |उदा० काडी-क्षण-वितस्ति-मात्र. “ भात मात्र खा, भाजी- 
वेषणत्री, वाराही, इंद्राणी, चासुडा किंवा कौबेरी, चिका. लम्न| पाला, तुळा वज्यै. ? २ यत्किंचित्‌; थोडेसें. “ या. दवतींत मात्नसे 
इ० मंगळ कृत्यांत ह्यांचे पूजन करितात. याहून भिन्नहि मातृका | पाणी घालून आण. ' [ सं. ] 
सांगितल्यां आहेत. व त्यांची संख्या एके ठिकाणी सोळा व दुसरे| साच--ली. अक्षरातील मात्रा मात्रा अथै १ पहा. 
ठिकाणी सात अशी आहे. ' पाथुँ अधिष्ठात्री तेथिची । सातृका। साव्रा--खी. १ एकार, ओकार दाखविण्यासाठी अक्षराच्या 
गा।' झा ६.१२७. ४ मूच्छंना; सुर; स्वर. ५ ( नृत्य) दोन|डोक्यावर दिलेली तिकेस रेघ. जसं:-क वर एक मात्रा दिल्याने 
करणाचा समुदाय. [सं.] ०का( चण )न्यास-पु. दक्षिणाचार |के, का वर दिल्याने को होतो. कै व को हीं दविमात्रक अक्षेर आहेत. 
पूजेसंवंधी विधि; एक न्यासविधि. ह्यांत स्वरव्य॑जनात्मक पन्नास | २प्रणवाचे तीन अवयव, भाग प्रत्येकी; अकार, उकार, मकार इ० 
वणे तोंडाने म्हणुन शान्नविध्रीश्रमाणें कमेकर्त्यानें किंवा उपाध्यायानें | ३ ऱ्हस्व स्वर अथवा कोणताहि वणे उच्चारण्यास लागणारा काल; 
पूजावय़ाच्या मूतींच्या पन्नास अवयवांस हातानें स्पश करावयाचा वणे. ' मात्रांचिया त्रिपुटिया । ' -अस्र १.५८. ४ (छदःशात्न) 
असतो. ०क। पूजन-स्वमाता इ० त्याचप्रमाणे गौरी इ० सोळा परिमाण; गणाक्षर; गायनांतीळ किंवा दुसरें कोणतेहि स्वरांचे काल- 
आणि ब्राह्मी इ० सात मिळून तेवीस देवतांचे मंगळ कार्यातील | मान. ५ इयत्ता; एक लहान परिमाण. “ ग्रदंगाचे आवाजापेक्षां 
पूजन. गणतति, दुर्गा, व.स्तोष्पति व क्षेत्रपाल यांचें पुजनहि | विण्याचा सुर एक मात्रा अधिक आहे. ! ६ रसायण ग 
मातृझापूजनावरोवरच होतें. मातृत्व-न. गतेचा संवंध, स्मिति, |ुर्णाच्या रूपानें असले ). ७ (ल. ) रोगष्न ओषधी पदाथै; 
स्वभाव, धमै; आईपगा. [ सं. ] माज्ञ!गमन-न. १ मातेशी मेथुन. | औषध, ओषधांचे मिश्रण प्रमाण (खनिज पदाथाचे किवा वनस्पतीचे 
२ (छ ) महापातझांपैकी एक पातक. [ सं. मातू+गमन ] सन्ना: केळेळे ). जेणे विठ्ठठ मात्रा घ्यावी । तेणें पथ्य संभाळावी । 
गसनी-बि. १ मातृगमन केल्याचा दोष असंटेळा. २ ( ल.) मादर-|८ कालमर्यादा; चुटकी पाजविण्यास किंवा पापणीची उघडझांप 
चोद; लवाड ( मनुष्य ). (सं. मातूनंगमनी ] होण्यास ढागणारा काळ; सशक्त, निरोगी सकुष्याच्या नाडीच्या 
, दोन ठोक्यांमधील काळ. ९ संपत्ति; जिनगी; द्रव्य; ऐवज; पैसा; 
शि त |सञाल. मात्रा आणावी मजपासीं । नाहीं तरि सुकाळ प्राणासीं । ' 
-सो;णे ११.६८. [ सी } ee १० ( महाु. ) सामानसुमान; कपडालत्ता; व्नपात्र. “घ्यागा 
मातेर--न (कों. ) पू. ( जखमेतील ). मात्रा प्रयानु कीजताये। ' ११ भोजनसामग्री; फराळाचे साहित्य; 
` माते(त्ये )रा-रं, मातेराकोतेरा--इन. १ आंत माती, 'भिक्षची झोळी. “तें धन तेणें मात्रेमध्ये घातलें असे। ' -पंच 
कचरा मिसळलेला पदार्थ ( धान्य, साखर इ०). २ धान्य °|. ५७, १२ ( महाजु.) आहार. “ मात्रेवर न राहे! ' १३ 
कांतृन वेंचून काढला कचरा. ३ ( ल.) पूण नाश. (क्रि० करणे). (अध्यात्म ) वासनांचा] विषय, इद्रियविषय, दृत्तिविषय. १४ 
' तेवीं पाथे सैन्याचा केला मातेरा। !-जै ८८.३५. ४ खरावी; हिंमत; धेये. ` त्यांच्यापुढें जास्त बोलण्याची कुणाची मात्रा 
ुदैशाः धूळधाण ( वस्तु, काम, अन्न इ०्कांची). ( क्रिश करणे )-|नन्हती. › -ईप २४. [सं.] (वाध्र.) *चाळू न देणे-विरुद 
ह्या अर्थाकरितां माती, धूळ, पीठ चुराडा, राख इ० शब्द पहा. पक्षाचे बेत हाणून पाडणे. ०न चाळणे-इलाज न चालणे; सास- 
५ अप्रतिष्ठा. ` तुका म्हणे चोरा होय भूषण मातेरा । ' -तुगा ६२४.|र्थ्याची प्रोढी कुचकामाची ठरणें (वैद्याने रोम्याला दिलेली सात्रा 


माते--सना. (काव्य) मळा; मजला. ' काय वोल गा माते 


= 


_वि. माती, कचरा आंत मिसळलेला ( दाणा; पीठ, साखर ३० ). यू पडली नाहीं म्हणजे मात्रा चालली नाहीं असे म्हणतात ` 


ती ८ 
' प (कु.) शेणवी ब्राह्मणांतील कांहीं घराण्यांत | वचैस्व असणे. सामाशबद- ०त्रय-न. कार उकार, मकार 
द्र वर्षी शुद्र जीला नारळ, तेळ,फुरू देऊन भोजन घालण्याचा एक ह्या प्रणबाच्या तीन मात्रा. " अकार उकार सकार। मा्राञ्जय ह! 
कुळाचार. [ माता ] ररक -विपू ४.५८. [स.] «पद्धति-खी. (गणित) दशांशमापन 

वात्मसाद्‌--घ. महात्मा; साधु. ' जरिदंडी संन्यासी जटिळ पद्धति; (इ. ) स र nS 
गोसावी वैरागी मात्मसाद असे पाखंडी आहेत. '-पेशवेकालीन मांज्रिक- वि. भत्रश जादुगार, रेम त सून उच्य यध 
ता ३ मंत्राने उत्पन्न केलेला; मंतरासँवर्धी, उदा० मांत्रिक-आंवा-भात- 
महाराष्ट्र ४३२. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यावरून). ०लागू यडणे-इलाज यशस्वी होणें "वर असणे- 


मात्रं जट २४६० मांदगी 
झाड-रुपया- घोडा-वस्तू इ० [सं.] ०आत्मा-पु. मंत्रशक्तीने डोक्यावर घेण, साथ्यावरचा पदर टाकणे-उत. 
दुसरें शरीर, प्रेत इ० कांत प्रवेश करावयास लाविळेला आत्मा, रणे-पडणे-वेश्या बनणं a बहुतेक सभ्य स्री डोकीवरून पद 
जीव. ( क्रि० घालणें ). ०खेळ-पु. ? मंत्राचा खेळ. २ मंत्रः | घेते यावरून ). माथ्या -चयळयान इवार बचप-(गो.) 
शक्तीने आंबा, झाड, रुपया ६०. वस्तुं उत्पन्न करणें. डोकीवरून पाणी जाणें; गंगेत घोडे न्हाण; एखाद्या कामाची 
माञ्ै--न. मातेर पददा. व र मेहनतीची दिक्रस्त होणं याअर्थी. सामाशव्द- माथफळी-शो. 
मात्सथै--न. हेवा; दुसऱ्याचा उत्कर्षं सहन न होणे. [ सं. ] गोसावी, वैरागी लोक कुबडीवजा टेकण्यासाठी घेतात त्या साध- 
मात्सो--क्रिवि. थोडासा. ; नाची वरील आडवी फळी. माथाङूट-खीन. १ ( मूर्खास शिक. 
माथं--क्रिवि. ( चि.) माझ्यासह. विणं, इटवाद्याशीं वाद करणं.इ०) कटाळा आणणारा, ्रास- 
माथण-णी--जी. रंद तोंडाचा मातीचा डेरा, घागर, | दायक व विनफायदेशीर घेदा, काम. २ एखाद्या गोष्टी बद्दल चीड 
रांजण (ताक घुसळण्याचा अथवा पाणी ठेवण्याचा ). [ सं. मंथू=|व शीण आणणारा हट्ट घरून बसणे; एकसारखी बडवड; ताग्याची | 
घुस्णें ] माथबीय-न. डेऱ्यांतील पाणी. माथुळा, माथुळी, | मागणी ( वाक्यांत काम, धंदा, उद्योग इ शब्दाबरोवर योजतात). 
माथुळे-पुन्लीन. पाणी इ० भरावयाचे, डोक्यावर घेतां येण्याजोगे ०्फोड-स्री साथेफोड. ०रोग-पु. गुरांचा एकरोग. -रे ६.४८, 
मढरें, डेरा. “ देऊनियां मिठी । पडे महिया माधुछें । ' -तुगा | ०शूळ-प. १ भयंकर डोकेदुखी. २ एक सरळ वाढणारी बनस्पति, 
३५०१. , माथाटी-म्जी. माथोटी पहा. मार्थ-न. शिर; मस्तक. ' संक 
. मार्थण करणे-क्रि. ( कु.) एकाबाजूस असलेले शीड | टांत तीच म्हणोनी उच करी माथे । › -विक् ६. [ स्‌. मस्तक | 
गुंडाळून दुसऱ्या बाजूस ताणणें; माचण पहा. (वाप्र. ) ०क्करण-( कु. ) ( विधवांनीं ) केशवपन करणें. ०पिक- 
माथ(थु)ळा(ळा)वा-प. १ पळीचें.टवळे, तोंड. २ घुस-| बणे-डोकें उठवणे; त्रास देणे. ०फिरणे-वेडा होणें; अतिश्व 
ळावयाच्या रवीचा फुगीर भाग. ` रागावणे. ` माझ माथे फिरले. ? ०बोड़ चिणं-इजामत करविणं.' 
माथवट-चटी-नली. माथोट पहा. सामाशब्द- साथेकळी-ली. आंगरख्याची एक कळी, भाग. 
माथबणे--न. चांमारांत लमाच्या दुसऱ्या दिवशीं वघूकडील| ०फळी-खी. उसाच्या चरकांतील नवरानवरीचे माथे जीत वस- 
वऱ्हाड्यांच्या डोक्याला खोबेर लावून त्याना घालण्यांत येणारे | विळेले असतात ती आडवी फळी. ०फिरू-पु. संतापी; अविचार. 
स्नान. [माथा ] ल्तेंच कृत्य करणारा; भ्रमिष्ट, ०फोड-खी. माथाकूट पहा. 
माथा-थं--पुन. १ डोक्याचा अग्रभाग; टाळू. २ कपाळ.।-चि. कठिण व त्रासदायक; चीड व शीण आणणारें ( काम). | 

“ अजायुद्ध होतें तेव्हां माथ्यासी माथा आपठतो. › ३ डोकें, ०सूळ-पु. डोकेंदुखी. माथो-पु. (चि. ) मस्तक; कपाळ ` 
४ घुसळावयाच्या रवीचा माथला; एखाद्या तसल्या वस्तुचे डोके. (सामा. ) वरचा भाग. माथोट, माथोटी -नली. १ बैलांच्या 
५ शिखर; टेंबा; शेंडा (पवेत, झाड इ० चा). ६ लाक्षणिक अर्था-| शिंगाच्या मुळाशी बांधळेली दोरी. २ अशी दोरी जेथें बांधतात त | 
करितां. डोई पहा. माथां-क्रिवि. (काव्य ) डोक्यावर. ' थर्म-|वेलाच्या डोक्याचा भाग. ही दोरी वेळाला पकडण्याच्या उ | 
प्रसाद माथां आंगीं भगवत्प्रसाद इढ वर्म। ' -मोकणे ११.९. योगी पडते व हिला कासरा लावतात. ३ दिगाभोंवतालचे गह | 
[ से. मस्तक; प्रा. मायअ; पं. मथ्या; सिं. मथो; हिं. बं. माथा; | इ०ज्यास बांधलेले असतात तें बंधन. ७ डोंगराचा माथा. [माथा 
यु. मा] म १ उरी केंस माथा टक्कल. २ पोटांत जळे माथ्यांत अट] माथ्या-थ्यो-प्‌. १ खी इ०चा माथा, बोंड. २(ति' 
कळे. ( वाप्र.) ०लुकचिणे-आनंदानें मस्तक डोलविणें, ' तियांचें रवी. माथ्याचा-वि. ( गुज. ) हेकेखोर; इटी. 
भाउ” वाणिता । कर्बींसी माथा तुकविणे । ' -शिछु ६००. माथां| माथान--क्रिवि. (कों. कण. ) माझ्याजवळ. | 
मारणें-एखाद्यावर सोपविणे; विश्वासण; हवालणे; लावणे; अगा-| ` माद--पु. मत्तपणा ( गर्व, आनंद इ०कांचा ). [ सै. मद व | 
बर टाकणें (काम, धंदा). माथां वाहणे-फुठें इ०डोक्यावर सम  मादृक-वि ( शब्दश: व ल:) मत्त करणारा; कैफी; अम ` 
पैण करणे. ' वाटे इंघुंनीं मायां धीर युर म्हणोनि वाहिला काय १ । ! | (मद्य, औषध, संपत्ति, विद्या, शक्ति ). ०पेय-न. मदिरा. "रस. 
-मोभीष्म ११.१२१. ( उजळता )माथा होणे-आळेला पु. कैफ आणणारा ब्रव.- मादगा-गी-वि. लवकर ग 
अपवाद ३० दूर होणे. माथां बसण-एखाद्यावर लादले जाणं. |णारा; सहज उद्धट व तोरेबाज होणारा; मातगा. दोणा 
माथ्यांत राख घालणे-वेतागणे. माथ्यार पद्र गांड| मांद्‌--खी. (कों. ) १ मळणीच्या वेळीं खळ्यात शी” 
उक्ती-(गो. ) वरचा देखावा उत्तम राखणं पण आंत कांहींच | धान्याची रास. २ पाणी ठेवण्याचे रुंद तोंडाचे भांडें; मांदण पह 
अथै नसणे. माथ्यावर चढचिर्ण-रडिवाळपणें वाटेल तसें वार्‌ मांद्गी-खी. ( बडोदे) आजार, [ सं. मंद ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


IP SPIO SSSI HESIOD TE “>. 


~ 
a INL MEF Ft Poh De le FRC DIRE ISIN FE TU 


ee ७» ७. य 


ke 
, 
> 
| 


ड 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मांदगी ऱ २४६१ _ मांदोडा 
सांदगी--री. शीण; थकवा; सुस्ती; आजार. ( क्रिश येणे 
होणें). [ मंद ] : 


मांदार--पु. १ एक फुलक्षाङ रुइमांदार; रुई व यांत फुलाच्या 
ME व झाडाच्या रंगांत फरक आहे. हीं झाडें पांढरी, भुरकट असून 
| Re १ पाणी, उसाचा रस, विस्तव इ० ठेवण्याचे | रानांत आपोआप उगवतात. फूल पांढरें. याचा कोळसा दारूच्या 
व ऱ्य सामान्यतः मातीचे भांडे, २ विस्तव ठेवण्याचें पात्र; उपयोगी आहे. चीक उकळून त्याचा रांधा ( गटापर्चा ) तयार 
गडी. होतो. २ ( रई शब्द ज़ोडळेळा किंवा न जोडले हे 
द ० ज़ : ढला ) वृक्षविशिष . 
मांदुर्णे-- सक्रि, फांसणें; ळेपणे; चोपडणें; माजण करणे. |[ सं. मंदार ] ०रुई-ख्री. पांढरा मांदार. 
[ सं. मद्‌न ] मांदि-याळी-ळे--लीन. मंडळ; गर्दी; समुदाय; टोळी. 
सादनेन. ( महालु.) मदैनयुक्त स्नान, आंघोळ. * तै|' तैशी शिव्यांची मांदियाळी । ? -एभा ५,१५५. [मडल ] 
गोसावी मादनें वर्जिळें। ?-भाए १३९. 
सादर--खी. आई. [ फा. माद्र ] मादरचोद-चोंद-वि. जो 
एक वीभत्स शिवी; मात्रागमनी, नीच या अथौ. 


मांदिरिं, मांदेरी--नली. ताक घुसळण्याच्या रवीस खांबास 
वा दोरी; घुसळण्याची दोरी; मांजरी पहा. ' मग वासुकीचे 
1 | ` ` करोनि भांदिरिं।? -कथा २.५.९. [ सं. मंथन 
सादरपार-प॒. मांजरपाट पहा. माद्रीपोलम येथें तयार मादी, मादा, मादिका--ज्ञी री प gr 
होणाऱ्या कापडाची एक जात. [ ता. मब्रपक्लम ] Vn YT 


२ नर-मादी या जोडीपैकीं एक अवयव. नरमादी पहा. ३ दोन 
ना माद्चान--खी. मोठी ब उमदी घोडी. [फा. | अवयवांच्या, पदाथाच्या दोन अवयवांपैकी ल्दान अवयव; किंवा 


य पर एकमेकींत अइकविण्याच्या दोन वस्तृंपैकी जीत दुसरी वस्तु अड- 
म on क मोर घेणे ब कवितात अशी वस्तु. ४ ( उसाचा चरक) तीन लाटांच्या चरकां- 
साव ब याली म दन तीळ वाजूच्या दोन लाटा प्रत्येकी; दोन लाटांच्या चरकांतील 
याच चन्द दाखविण्याचे यांवर्णे, ( क्रि करणं ). [ मदन्माज ] डावी लाट. [फा. माद] मादीचा आंख-प. उसाच्या चरकाच्या 
मा(मां)दची--जी. वलन; मदवी पहा. बाजूंच्या वृत्तचिती बसण्यासाठी त्याच्या मधोमध पाडलेल्या 
माँद्ख--खी. (गो.) सापळा [सांदूसऱपेटी ] भोकात वसविटेळे खिळे. मादीचे चाक-उ. बाजूच्या वृत्तचिती 
सा(मा )दळ-ळा--पु. १ मोठा शदंग. “ करूनिया रिरी | आणि वरची फळी यांचे द्रम्यान नराच्या चाकांच्या दांत्यांत.. 
आपुला मांदळ । वाजविती टाळ दगडाचे । ' २ गाडीच्या चाकाचा अडकावून वसूविरेछे चाक. 
ुंबा. [सं. मंडल] मां(मा )दळी, मांदाळ-खी. १ डफ दादी खी. (काम्य) १ वलयः चक्र, २ (छ;) समुदाय; 
बसचे कडे. र मंडळी; समुदाय. [संब] सांवळसामा-3.| कर; सद्या; थारी (मच विष्य, सिर इक yt 
दैवज्ञ जातींत खम, सुज इ० कार्यात करावयाचा एक समारंभ. लम, तेनाव सेवकांनी मादी लति ९. ता 
युज होण्यापूवी एका ढोलावर भाचा किंवा भाची यांना बंसवून आ A) 
तें ढोल मामा वाजवितो. मामाच्या, भाच्याच्या किंवा भाचीच्या मा( आ )डुरो--प. on व्यणार 
मस्तकावर एक उपरणे घालतात व त्याचाच शेवटीं मामाला अहेर| रां माडी लोकांचा घोडा । गजपतिही मानी थोडा ।? -ज्ञ 
करितात. सुवासिनी हातांत गाडगी घेऊन वाजवीत मामाभाच्यांच्या १ ६"१२५- ( प्रा. ] 


` भोवती गाणे गात चार फेऱ्या घालतात. -वदलापूर २३२. | मांदू( दु )स" खी-से-खीन. १ तिजोरी; संदूक; मोठी 
मांदळचारे--न. पराकाष्ठेचा शीण; शक्तिक्षीणता. ( क्रि० | पेटी. | पूर्वी भागैवदत्त जं वहुबरें भारी घरीं मांदुसें । ›-आसी ५. 
येणे; भरण; लागणं). [मंद ] - २ (काव्य) सामान्यतः पेरी . 'ज्ञानरत्नाची मांदुस ।? -विपू १.६४. 
मांदा--वि. सुस्त; जड; श्रान्त; आजारी. [सं. मंद; फा. मांदा] | ३ ~उ. पिंजरा. ४ ( चांभारी ) मांद व एरंड्या ठेवण्याचा लाकडी 
मादागी--करिवि. ( राजा. ) (प्र. ) मंदागीं पहा. ठोकळा, [ सं. मंजूषा ] 
` मांदाडा--प. ( महाबु.) समूह. “ मळयानीळु माग़ाडा। मांदे-न. एकत्रपणा. [ मांदी ] 
दाखवी चुततरूचा भांदाडा। ' -भाए ४२६. [मंडळ]  . सांदृ-इअव. (गो. ) कारिंदा फळाच्या तळळेल्या चकत्या. 
मांदाण--नखी. (भ्र. ) मांदण पहा. ` -| सांदे-न. सुसर इ० आण्याची चरवी. हिचा औषधाकडे 


मांदाण्या--पु. ( युऱ्हाळघर ) एकवार चरकांतून काढलेली | उपयोग करतात (सासा. ) बकरें इ०कांची चरबी. [ सं. मेद ] 
परीं ( चिपाड) पुन्हां चरकास लावणारा. -कृषि ४७३. लेंड-। मांदोडा(डी)-ळा--पु. १ मांडव. किरीटी कामधेनूचा 
कवळ्या पहा. प पाडा । वरी कल्पतरूचा आहे मांदोडा । ? -ज्ञा ८.८. २ अनेंक . 
शको. ३. ९ | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मांद्य २४६२ च सान 
AS अगा. ज्Sि = = री 
फांद्यांचा समुदाय: जुंबाड. * तरी ऊर्ध्वाहीकडे । शाखांचे मांदोडे । ' ] माध्यमिक-प. आत्मा अणु नाहीं, महान्‌ नाही, 
-ज्ञा १५.६०. ३ फळांचा घड. ४-समुदाय. [ मंडप ] - मध्यम परिमाणाचा आहे असं मत; या मताचे अनुयायी लोक. 
मांद्य--न. १ मंदपणा; चेंगटपणा; गतीची, क्रियेची शिथि-|. स. मध्यम ] A विनान.. 
बता. २ मंदाईँ; जाड्य; अशक्तता; थंडपणा ( शरीरप्रकृति, बुद्धि, | . माध्यस्थ--न. (अ. ) साध्यस्थ्य, ठे [चे काम.-वि, 
मनोवृत्ति इ०कांचा ); मतिमंदपणा; विरागः सुप्ति. ३ मांदगी; ( वाद्‌ इ०कांत ) मध्यस्थपणा करणारा. [स. ] माभ्यरुथ्य-स्थी- 
मांदपणा; सुस्ती. ४ गंदपणा; अंधुकता; सौम्यता; सुता ( दृष्टि, स्थगिरी-नखी. दोन पक्षांतील व्यवस्था, तडजोड; मध्यस्थी. [स 
उष्णता, प्रकाश, आवाज, झुळूक यांची). (समासांत ) अम्नि- ` माध्यान-च्ञ- न्द, माध्यान्दाचे- मध्यान्ह इ० पहा, 
माच ० [सं. ] साध्यान्ह-खी. दुपार; भर दोन प्रहर. “ माथ्यान्ही आला 
द “(३ ° यात. आदित्य । ? -एरुस्व ७.६४. [सं.] "सारणें-(ना.) पुर्खा 
, सादरी--खी. ( तंजा.) प्रकार; तऱ्हा. [ सं. मात्र; आदित्य । ! -एसस्व र 
न हा न झोडणें. साध्यान्हीं येणे-निश्चयास येणे. माध्यान्हकाल-पु. 
. जाधव. प. १ विष्णु. २ वैशाखमास. ` मधुमाधव वसंत | दुपार. ०द््त-न. खम्बस्तिक व धुन यांमधून जाणारे याम्योत्तर 
युक्‍तू । कृष्ण म्हणे तो मी ऋतू । ' -एभा १६.२२०. ३ वसंतन्हतू. इ ठ ] माध्याव्हिक-न. मध्यान्हसमयीं करावयाचे शत्य, 
बंधी ट्‌ ° २ 
र ( मदुचे वंशज, ड ) का [सं. ] 'माध्व--पु. वैष्णव ्राह्मणांतील एका पंथाची स्थापना कर- 
एक फुलझाड व त्याच फूल. साधची-सा. वसतकाळ. ना त | घाऱ्या मध्यांचर्याचा अनुयायी. [ सं. मध्व ] 
उघाना माधवी घडे।? -ज्ञा १,४३. [सं माधव ] माघवी-पु.| आाध्वी--श्ी. १ मोहाच्या फुलाचे मद्य. २ (सामा.) मव. 
` नाटकांतील विदूषक; दशावताराच्या खेळांतीळ सोंगासारखं हास्य- 


पांढरी ऱ सान्‌, मती, मत्‌--पखीन, (विशिष्ट विद्या, कला, भूषण, 
इ प दनाः फुले. येणारा एक वस्तु, चिन्ह इ०ज्या जवळ आहे अशा अर्थीनामाला लागून त्याच 
म 5 


विशेषण बनविणारा संस्कृत प्रत्यय. वान्‌, हा हि असाच प्रत्यय 

माघबगिरी--पु. (कों. ) (अप. ) मधुकरी. आहे ). जसें-बुद्धिमा( वा )न ,-शक्तिमा( वा )न्‌ इ० या प्रत्ययार्ची 

_ साघबी--खी. मघापासून गाळलेळे मद्य. गोडी, माधवी, तिन्ही लिंगांचीं रूपें जरीं वर दिलीं आहेत तरी यांनां विभत्ती 

पेटी हीं तीन प्रकारचीं मये आहेत. [सं. मधुन्मध] [पत्य लागून तयार झालेलीं रूपें कचितच आढळतात. [ सं.) 

र “त्वरं चालती धांवती लोक-मांधा ।'। आन-ण--ज्ी. १ चिकण माती. २ (व. ) तांबूस रंगाची 

-मुरामायण अयोध्या ४४. [मांदी ] त कोंकण ` यांच्या सरहद्दीतीठ 
९ ना 0३ दे रा टणक जमीन. ३ (वे.) कोंकण व देश यांच्या द्दी 

) २ -पु. मधुकर वृत्तीने (सुगा जसा फुळांतून थोडा थोड़ा मध 

' आणतो त्याप्रमाणें ) दारोदार भिक्षा मागून आणलेल्या अन्नावर | | भुकिस्त ( जमीन, तिजवरील पीक). । . 

उपजीविका करणारा; शिजल्या अन्नाची भिक्षा मागणारा. [ सं.| मान--खी. १ ग्रीवा; गळ्यांचा मागचा भाग, २ गळ्यांत 


मधुकर ] ट होणारा रोग. ३ ( अशुद्ध ) गळा." घास मानेत अडकला. ' इ(नुत्य) 
माधुये--न.१मधुरपणा; अत्यंत गोडी. २ मंजुलता; सौगंध्य; 


बोडी साचारी । अबतरो माझी माधुरी । ' -्ञा १४.३१. २ मधुर बून कामास लागगे, ०कांटश्याचर नखरणे-( एखाद्याने) अति 


ध्वनि; गोड आवाज. | कटी क्षुद्र घॅटिका शब्द करिताती माधुरी | गर्विष्ठ, उद्दाम किंवा मगरूर असणे. ०कापर्ण-१ .एखाद्याच्या 


त . उपजीविकेच्या साधनाचा नाश करणे; सुंडी सुरगाळणे. २ वि” 
माध्य( दि )ज्ञन-पु. यजुर्वेदाच्या वाजसनेयी शाखेचा सघात करणें; फसविणे. ३ मोठी हानि करणे. «खालीं घालणें ~ 


वो? -तुगा २९१. 


ज्राह्मण.मध्यंदिन पहा. [ सं. मध्यंदिन ] म्ह० (व. ) माध्यंजनाची १ डोकें खालीं घाळणे; नांगी पडणे. २(छ.) अपसान सहन करण्याचा 
बोडखी, कग्वेदाची पालखी. | 


माध्यम--न. द्वार; साधन; (इं.) मीडिअम्‌. ` परीक्षेचे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


काळे कांटे. मानट-न. (कों. ) नापीक जमीन; पीक चांगले होत | 
नसून गवत फार येतें अशी जमीन. सानडी-वि. (कों. ) मिकाख | 


त्यांतील मानेच्या चलनवलनाचे प्रकार (सम, नत, अंचित, कुंचित, 
मनोरमता इ० 'श्राव्यत्वे तरी माघुये । पायीं घाली । ' -ज्ञा १६. रेचित, पार्श्वोन्सुख, निवृत्त, यक्त व उन्नत हे ते नऊ प्रकार होत): | 
` ११८. ३ सरदुता; सौम्यता; सात्विकरपणा ( स्वभावाचा, चाली- |[ सं. मन्या; ्रेजि. मेन ] ( वाप्र.) ०अडकणे -पंचांत, संक | 

रीतीचा). [ सं. मधुर ] माघुरी-जी. १ वाचा; वाणी. ' तसी |टांत सापडणें. ०कंबर एक करप-(यो.) मान खाली वाक 


प्रसंग येणे. ०चोळणे-(व.) कांकूं करणें. *्टाकणे-यर्की क 
शक्तिहीन, निवैल होणे. ०टोकाचिणे-मा नेने खुणा करणे. डोळ 
माध्यम मातृभाषा हीच कपुळ केळी आहे. ” -केळे १.५७. [ सं. | बर्णे-ह्मळविणे-१ रुकार, पसंती, प्रशंसा करण्यासाठीं मा. | 


८ 
is oes sles eis SIs ss ln Si 23s EE WISRRISSSN SUNG 


CSE HSA Ng SS MD EEE Sd 


-- LS NS NO जन 2 मान 
दाखव पसंती दुशविणे; वाइवा, कौतुक करणें. २ | दशेस येणारी वनस्पति इ० कांची ) नाशक, विघातक, विध्वंसक 
डि , कौ. काक ठेवण वागताना राखणे. ०तुकविणे-| अशी स्थिति, अवस्था. “ या वांग्या कांहीं टवटवीत दिसूं लागल्या 
जेस जग जणी मोल ह ् न र तुकवी होत्या इतक्यांत काय मानमोडें आलें त कळेना. ? -शाञ्रीको. 
आणीवाणीच्या प्रसंगीं खार : ब क ( छ, ) I [ मान+सोडणें Jo घळा-ळी-पुखी. मानेवरील आखुड केसांची 
0 एखाद्यास अडविणे. २ -अक्रि, मानेस कांहीं रेषा ( प्रायः अनेकवचनी प्रयोग ). [मान+ओळ] मानेचा कळस 
विकृति झाल्यामुळें ती आखडणे, इकडे तिकडे वळवितां न येणें. किंबा कांटा-पु. डोकें.(क्रि० ढळणें; पडणे; खालीं येण) मानेचा 
° (सुडी ) सुरगाळणे-१ ( एखाद्याचा ) आशाभंग करणें; नाश | कळस म्हणजे पाटीच्या कण्याचे वरचे अप्र, मणका अक्षी प्रायः 
करणे, 3 पूणपण छुटण. °सोडण-१ (राखून ठेवलेला पैसा इ०)। समजूत आहे. मानेचा कांटा ढळणें-अक्रि. मृत्यु, ज 
नाइलाजांस्तव किंवा नाखुषीने खचे करणे. * पांचरें रुपयांची मान | इ० समयीं मानेचे, अवसान नाहीसे होऊन डोके एका रा 
मोडली तेन्हा ल्म झालें.” २ थोडक्या खर्चासाठी मोठ्या नाण्याला | वळणे, पडणे. मानेचा खाखोटा-पु गळ्याची घांटी;कंठमणि. 
दात लावण. ' चार पशांकरितां रुपयाची मान मोडावी लागली. '| मानेची पन्हळी-खी. डोक्याच्या पाठीमागच्या वाजूस माने- 
"वर करण-१ गरिबीतून वैभवास चढणे; दिमाख दाखविणे. २| वर असलेली पोकळी, खळगी. 
दुखण्यांतून उटणे; डोकें वर करणें, वर न करणें-उज्जेनें दिवा| मान--पु. १ आदर; सुरवत; पुज्यबुद्धि; सत्कार; गणना. 
नम्रपणाने वागणे. ०बांकड़ी करणें-? संमति अथवा रुकार दाख-|' एथ आलें तुमचा मानु किती । वाढीन्निला । ? -शिश्ु १८१. 
मिण्यासारटी डोकें एके वाजूस वळविणे. २'असंमति दर्शविणे.०्वाक-| २.तोरा; दिमाख; स्वतःचा किंवा स्वतःसंबंधीं माणसे, वस्तु, देह 
विणें-कतूळ करणे; मान्यता दाखविणे; अनुसरणे. * ह्या परिस्थि-|इ०कांचा अभिमान; अहता. जया पुरुषांचे कां मन । सांडोनि 
तीसच मान वांकविली पाहिजे. ' ०सोडविणें-एखाद्यास अड: गेळें मोह मान1 ' -ज्ञा १५.२८५. ३ (औषधाचा) गुण; 
चर्णीतून, पेंचांतून सुक्त करणे. (खाळच्या) मानेने चाळंणे-|आराम. “वैद्याच्या औषधाने मान वाटतो कां कांह? ? ४ अधि- 
पाहणे-१ नन्नतेने, विनयाने, सलज्जतेने चालणे. २ खालीं मान | कार; इक्क; इलाखा; सत्ता. ' लम्ामध्यें उपाध्यायाचा वस्न घेण्याचा 
घालून, लाजेनं चालणे. मानेवर खुरी ठेवणं-एखाद्याला धमकी |मान आहे. ' ५ कामगिरी; प्रतिष्ठा; अधिकार. * नाहीँ-होय म्हण- 
देणं, भिवविणें; नाश करावयास सिद्ध होणें. मानेख-मानसु-|ण्याचा मान सासूवाईकडे आहे. ? ६ परिमिति; परिमांण; इयत्ता; 
टीस बसणें-१ गळीं लागणें; खपाटीस बसणें." २.(सूत, पिशाच |मापु ( पदार्थाची छांवीरंदी, महत्त्व, संख्या यांचें अथवा काळ, 
वौरेनीं ) झपारणे;.पछाडणे. ३ गळ्यांत लादणे; डोईवर ओझें पडणे; | देश, गुण याचे). “ मज अभेया: मान। ' -ज्ञा ९.१५५. ७ 
अवश्य कतैन्य असणें ( करावयाचें काम ) सामाशब्द- ०खुंट-|ज्याच्या योगानें एखादें परिमाण निश्चित करितात तं; वजन, लांबी, 
खोड़ा-नपु. ओढाळ जनावराची मान व पुढचा एक पाय यांस | अवकाश, वेळ इ०कांचे कोणतेंहि माप. ' मास म्हणून कालाचे 
एके ठिकाणीं बांधलेली दोरी [ मान+खूंट ] ०खुरी-ली. (नेमाड) एक मान आहे.? ८ आधार, प्रमाण; गमक. ९ प्रमाण; तुल्यता; 
गुरांचा एक रोग; तोंडखुरी पहा.-शे ११.३२. ०शु(गो)री-खी. |“ अव्हेरिळें कवणे मानें। '-ज्ञा १.९२. १० रीत; रिवाज; चाल. 
(तिरस्काराथी ) भान; बोकांडी; अपकार, निग्रह इ० दाखविणाऱ्या |' नाना क्षीरापति मान पद्धति। ? -सप्र २०.३७. ११ -न. परि. 
क्रियापदाशींच फक्त जोइन योजतात. 'वाघानें मानगुटी फोडली-| स्थिति. “ पण तेच आंटनीने आपल्या करुणरसभरित भाषणास 
घरली-सोडळी. ? ' हा त्याचे मानगोटीस वसला. ' ०पुळी-खी. | प्रारंभ करतांच सगळें मान एकदम फिरून गेछे,-नि. १२ वयोमर्यादा; 
(कों. ) कांकर रोग. ०मोड-खरी. १ मान दुखावणे. २ लिहिणे, जगण्याची सीमा. “ ह्ली ५०किंवा६० हेंच आयुष्याचे मान झाले. ? 
शिवणे इ०कां करितां एकसारखी मोन वांकवून करावयाचे प्रि-|-टि ४.१४०. १३ ( महान. ) वृत्तांत. “ऐसे मान आइकौनि । ? 
श्रम, यातायात, दगदग. ३ अपमान; मानहानि; मानभंग. ४ उभी |-धवळेपू २३. १४ नेम; टीप; निश्चय ( काल, स्थल, कर्ता, सुमार 
उतरण. [ सान+सोडणें ] °्मोडा-प. ( गो. ) माशाची एक यासंबंधीं १.“ पर्जन्य केवा कोठें किती Se ह्याचे 
ल्हान जात. ०मोडी-ख्ी. १ अतिशय उभ्या चढणीची जागा. | मान-कोण्हाचं हातीं डागत नाहीं. ' १५ युक्तता; वाजवीपणा; 
२ (नेमाड) गुरांचा एक रोग. -शे ११.३. ३ (व.) इन्फ्ल्युएन्झा | औचित्य; जरूरी. ' राजा दुष्ट झाला. आतां एथे राहण्याचे मान 
रोग. १९१८ सालीं ही सांथ आली होती, त्यास मानमोडीचें राहिलें नाहीं. ' १६ मोठेपणाची, महत्त्वाची पदवी; उंची; सुमार; 
` साल म्हणतात. ४ -वि. अतिशय उभ्या चढाचा (रस्ता, डोंगर).| मजल; पायरी. ' त्या ग्रहस्थाचें अलीकडे मान चढळें आहे. ” 
*मोडे-न. (नुकताच संसार करूं लागणारा रण, गरिबीतून | १७ दर; योग्यता; उच्चता: किंमत. ` गाड्याच, भाड्याचे, 
भहेर निघालेला, दुखण्यांतून उठलेला मनुष्य, झपाटयाने पक्क।घान्याचें, शुळार्च मान चढळें-वाढरें-उतरळें-बसलें- फिरछे- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मान , MOSSE: मान. 
` उलटे बदलले. ? [ स. मान्मापणें] म्ह० १ मानो हि महतां धनं । म्हणून एक पेठ आहे. तेथें तयार झालेलें ( पागोटे ३०), 
२ मानें न खाई पानें पडपडल्या. खाई कांदेः-कांदे खाण्यांत आंनंद | [ स. ] ०बस्ञ्र-न. सन्मानाथै द्लिलें वत्र. “ वोपिलें पताका 
पावण्याइतक्या नीच स्थितीस आलेल्या गर्दविष्ठ माणसासंबंधीं योज: | मानवस्रे । ' -दावि ४७४. ०"वाइईक-वि. ( व्‌, ) मान देण्यास 
तात. ३ मान जना, अपमान मना ( सांगावा ); मान सांगावा योग्य; मानकरी. ०हानि-खी. अपमान, मानभंग. [ सं. मान्म- 
जना; अपमान सांगावा मना. ( वाप्र. ) मानाचर जाणे-क्रि. हानि] मानाह-वि. मान देण्यास योग्य. [ सै.] मानणे-सक्रि, 
(खा. ) इष्ट देवतेचा नवस फेडणे. साधितशब्द- मानाचा- | १ आज्ञा पाळण; पूज्य समजन. २ विश्वास ठेवणे; भरंवसा घरं; 
वि. मानाचा हक असणारा. जसे-मानाचा घनी -पाटील-देशसुख- | मान्य करणें; कबूल करणे; खरें, वरोवर आहे असँ धरणे. ' तु जरी 
देशपांड्या इ०. मानकरी पहा. मानाचा तुकडा-प. दर|हें ऐस मानसी । तरी खेदु कां करिसी । ' -ज्ञा २.१६२. ३ शहत 
देणगी, पदवी. “ ते देतील तेवढाच भाकरीचा किवा मानाचा | धरणे; लेखणे; भावणं; गणगे. ` विष्णु व शिव निराळा असे मानीत 
तुकडा घेऊन...? -टि २.५४. मानाचे पान-न. द्रब्यदृटट्या अल्प | नाहींत. ४ किमत बाळगणे; मोजणं; विचारणे; महत्त्वाचं गणणे. 
मोलाची परंतु जिच्या योगानें मान दिला जातो अशी कोणतीहि |" ज्याचा एकदां पराजय झाला त्यास कोण्ही मानीत नाहीं. ! ५ 
देणगी, सत्ता अथवा मालमत्तेची बाब. रह? मानाचें पान गोड. | भानवे; सुखावह होणे; आरोग्यकारक पथ्यकारक असणें ( हवा, 
सामाशब्द- ०करी-पु. १ ( अधिकार, नातें, गुण इ०कासुळें ) पाणी, अन्न इ० ). ' येथील पाणी मला मानते. ' ६ मजीस 
दरवार, सभा, लम, उत्सव, प्रामसभा इ० ठिक्राणीं विशिष्ठ मान व येणें; आवडणें; रुचणें. “ माझे मनास जै मानील तें करीन. ? ७ 
नजराणा घेण्याचा इक्क असलेला मनुष्य; आदरणीय, माननीय | वाटणे; आषडणें. * हा मन मानेल तेंच करील. ? ८ नवस कणे. 
मनुष्य. २ राजा-राणीचे आप्ते; यांस काहीं नेमणूक असते. |[ सं. मनङविचार करणें; प्रा. मण्ण; पं. मन्नणा; सिं. रुनणु; गु. 
(गो.) मानकर. ०कीन-घनी-पु. (व. घाटी.) मानाचा | मानचुं; हिं. मानना] स्ह० मानला तर देव नाहींतर घोंडार 
मनुष्य. ०खंडना-खी. अनादर; अपमान; अवमान करणे. [ सं. मूर्तीपूजक लोक दगडाच्या ६० मुतौना देवाप्रमाण भजतात. तदितर 
सान+खंडना ] ०णूक-खी. १ नवस; देव, ईश्वर, पिशाच यांच्या | लोक मूतोंना कांहींच मान देत नाहींत. यावरून मान हा दुसऱ्यांनी 
पुढें घेतळेली शपथ. २ मानपान. [ मानणं ]'०च्चन-न. मानरूपी | करावा तेव्हांच होतो. नाहीं तर तो होत नाहीं. मानवणे-अक्ि. 
घन. -वि. मान ( दिमाख, ताठा ) हेंच ज्याचें धन आहे असा; | १ कत्रूही, परवानगी, रुकार ह्याकरिता मान वाळविणे; पटणे; कूण 
सानी. [ मान+थन ] ०नीय-वि. पूज्य; मान्यः विश्वासाह; मान होणं. २ संतुष्ट होणे. “ म्हणौनि मानवले सारंगपाणी ? -धवळेपू 
` देण्यास, विश्वास ठेवण्यास, मान्य करण्यास योग्य. (ब.) मानधारो. | ४९. ३ अनुभवास येणे. ' ऐसें एकत्वं मानवे । › -ज्ञा ५.२४५ 
०पट्टी-ल्ली. प्रमाण मोजण्याची पट्टी; स्केल्पट्टी. ०पत्र-न.|४ मान देणें. ५ सोसणें ( हवा, पाणी ). मानवळी-खी. ( व.) 
__ मान्यता करणारा लेख. [ सं.] ०पान-पु. १ मानकऱ्याचे हक्क; देवीच्या नवसाची सुवासिनी. सानविरणे-सक्रि. मन वळविर्ण | 
` लभ, सुंज इ प्रसंगीं मानकऱ्यास दिलेले मान व नजराणे; आदर- | ( रुकार देण्यास, मान्य करण्यास, आवडण्यास ). “ लग्न करण्या. | 
सत्कार. २ गांवच्या पिढीजाद अधिकाऱ्याचे इक, ३ एखाद्या | विषयीं त्याचें मन मानवा. ? या अर्थी ह्या क्रियापदाचा बहुधा | 
कामाचे संवंधीं अधिकार व इक. [ मान+पान; मान द्वि. ] ०बरळे-|मन शब्दाशी प्रयोग होतो. -अक्रि. रचणे; आवडणे; मान्य होणे, | 
वि. (महाजु.) गर्वाने (वाटेल तें) बरळणारे. ' तंव रतिरसिकां भणि|' आजची कथा आम्हास मानविही. ? [मानणें ] मानघणी, | 
तळें। आंबो आंबो मानवरळें। '-दिद्यु २१८. ०भंग-पु. १ अना-|सानचीण-खी. १ (म्न, श्राद्ध इ०प्रसंगीं) गत सुबासिनी | 
दराने, अपमानाने वागविणे. २ अपमान; परिभव; मानहानि. | श्रीची प्रतिनिधीभूत मानलेली सुवासिनी. “ मानवणीच्या सुवा” 
[ सं. माननमंग ] ०सरातब-पु. आदरसत्कार. ०मयादा-खी. सिनी किती आहेत? -ऐरापु ४४१. २ (व.) शत संव 
आदर; मान्यता; भीड; मुरवत. ( क्रि० ठेवणें; राखणे ). | तीच्या नावाने देव्हाऱ्यांत बसविलेली प्रतिमा, टाक. ३ ए* | 
` ` जमान्यता-सी. १ ( पदवी, विद्या इ° असटेल्या मनुष्याचा ) दर देवता. “ वाळा बशुळा मानविणी। ? -दा ४.५.१" | 
वाजवी मानसन्मान, आद्र उपचार करणें, ' त्या दरबारांत त्याची |[ मानणेंन्गहदीत धरणे] मानाविणे-सक्रि. (काब्य) मोग | 
सानमान्यता मोठी आहे.” २ सन्मान्यपणा; मान, बंदन कर- देण; आदर करं; सन्मान राखणे. ' मानावया जगा 
ण्याची पात्रता. [ मान मान्यता ] «स्हातारी-खी. रोड खी; |३न्यमाया । नाही तें माझिया जिवा चाड। ' मानि(नी) | 
वागणुकीचे ब गांभीर्यचिं अन॒करण करणारी ट्हान सुखगी; लहानगी | जर्णे-१ पर्वा करणें. “दुर्वार वाडवशिखेस न मानिजेळे! | 
आजीबाई. [ महान्‌।्हातारी ] ०वती-खी. १ जरी. २ (नाटय) |-र ३९. २ मानिलें जाणे. ' मानीजेसी थोर थोरी नाही! | 
आपल्या प्रियकरावर स्सलेली कामिनी; सानिनी. --वि. मान- | तुगा १०८. मानित-वि. मान दिळेला; आदरिकेल; आशै | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


REIRSON SE IEE WOT Fo PREIS BEGET ET TR 


मानई - र {vO NT NNN “a २४६५ मानस 


oo oo 
पाळलेला; सन्मान केलेला. [ सं. ] मानिनी-खी. ( नाट्य ) १ | मारीतहि नाहीं अथवा जाऊंहि देत नाहीं यावरून ) दुःखदायक, 
आपल्या प्रियकरावर रागावलेली, मानी खी. मानवती पहा. ' ते| अवघड स्थितींत सांपडलेला मनुष्य. मानभाचाची बायको-खी. 
साचचि धमौची सानिनी ।!-एभा १.२०९. २ खी, [सं.]| १ भिक्षा मागून स्वतःचा निर्वाह करणारी (व ह्यामुळें आपल्या 
मानिया-प. मानी पुरुष. “कां मानिया निस्तेजा । निङ्कशस्तव। ? |नवऱ्यास खर्चोत न आणणारी ) त्री. २(ल.) विनखची 
-ज्ञा १६.१७५. [ मान ] मानी-वि. १ गर्विष्ठ; ताटेवाज; चढेछ. | उपयोगी पडणारा व नफा करून देणारा मनुष्य, पञ्च, पदार्थं इ० _ 
२ दुराग्रही; इटी. “ जो मानी म्हणतो यमपुरपथदित . सामपथ | मानभावी-वि. मानभावांच्या पंथासंवंघीं. (भाषण, आचार 
नका माते। › -मोभीषम ७.४१. ३ तेजस्वी; उदार; थोर मनाचा. |इ०). मानभावी काचा-मत-पनः मानभावी लोकांच्या 
[सं.] मानीव-वि. मानलेला. मानेच्छु, मानेपाष्टी-वि. [सारखा कावेवाजपणा; कपटाचे डावपेच. 
मान, आद्र इ० इच्छिणारा; योग्य मानाविषयीं आग्रह धर-| मानव - प. १ मनुष्य; मनुष्यजाति. याच्या जातींची 
णारा; मानासाटीं हपापळेला.[ सं. ] माल्य-वि. १ आदराह; पूज्य; | ( योनीची ) संख्या चार लक्ष मानिली आहे. तीस लक्ष योनी 
मानमान्यतेला, योग्यतेला योग्य. “ विद्या भोगसुकी तिदायक पहा |पछ्चिया घरीं । मानवाभितरीं चार लक्ष ।? “ लक्ष चत्वारी 
ते मान्य मान्यासद्दी । ' २ प्ररास्त; अभिमत; अनुमत; पसंत. |मानवी। योनी सप्तद्वीपा भवी । १।? -हैको. २ मनुष्य. -न. 
* शात्रीदुवांची ही स्पशेक्ति माधवरावांना मान्य झाली; ? क्षुद्र, पामर मनुष्य. “ मनीं मानव वेर्थंचिता वाहते । !-राम १७. 
३ तयार; कबुल; राजी. [ सं.] मान्य करणे-कबूल करणे; | [ सं. ] ०ळोक-पु. मनुष्यलोक, श्वी. [ सं.] ०शास्त्र-न. 
न्याय्य, बरोबर, खरें मानणें. ( प्रक्ष, सूचना ) मान्य होणें-| मनुष्याची उत्पत्ति-व बिकास यांचे भौतिकद्या विवरण करणारें 
प्रश्न, सुचना ह्यांस संस्थेच्या नियमांत अवश्य असलेछें बहुमत | शा. [ सं.] भानची-खी. १ मानुषी, स्री.-वि. मनुष्यानें केलेले. 
मिळणं. -सभा ७३. मान्यपूजन-न. मानास पात्र असलेल्यांचा|  मानवळण--न. (महानु. ) ९वेढा. “ उठवी [मानवळणें । 
सन्मान करणे. मान्यता-जी. १ आज्ञा पाळणे. २ विश्वास इंद्रियांची । ' -भाए १६१. २ किक्र्यावरील पहारेकरी. 
रेवण. ३ मान; आदर; सुरवत. “ ज्यासि अम्रपुजेची मान्यता।'| मानवेछ--ख्री. अतिशय चिवट अशा बांबूची एक जात. 
-एभा १०.६१३. ४ भारदस्तपणा; पत; योग्यता (मान, आदर, | दी तिरकमठ्याच्या उपयोगी पडते. र 
समाचार यांविषयींची ). ५ कबुली; अनुमति; संमति. [ सं.] मानस--खरी..(कु.) १ घुस पकडण्याचा लांकडी सापळा. 
मान( इ )ई, मानया-स॒. मनुष्य; तरुण सुल्गा; पुरुष. | २ (गो. ) खाजणाच्या तोंडाचे छाकडी दार. यांतून भरतीचे 


[ सं. मानव ] नदीचं पाणी शेतांत घेतात. [ मांदूस ] - क 
सानकुल--न. ( महाच्ु.) माणिक. “ परि उद्घातया रंगाचे| मानस च्छु. १ मन; चित्त; बुद्धीचे स्थान; बुड्धिशक्ति. 

हीर । ते मानकुलांचि आति । ? -भाए ६४५. २ अन्तःकरण; मनोविकाराचे स्थान. ' मानस माझें मोहिले या 
सानगी--खी. ( ना.) शीण; थकवा. मांदगी पहा. देवें। › ३ इच्छा; प्रवृत्ति. ४ हेतु; क ५ (कायदा ) ध्वनित, 
मानेन. (गो. ) मगर. - गमित मान्यता. ६ हिमालय पवेतांतील म!नससरोवर. “ न क्षोभे 
सानचुंग--न. एक रेशमाची जात. -सुंब्या ९७. जेवि मानसीं हंस । -मोसभा १.९६. -वि. मनासंबेर्धी; मनाचा. 


मानत-ता--खी. देवांदिकांस केळेला नवस; नवसाचा बळी. षि] ०पुञ्ज-पु.१ शरीरापासून नसुन केवळ इच्छामा त्रेकरून निर्माण 
(कु. ) मानतुक. “ पाटलाने पुच्नाकरितां नबाबांस मानत केली केलेला पुत्र. २ (ल. ) पुत्राप्रमाण अत्यंत श्रिय मनुष्य. [ सं. ] 
होती, त्यास पुत्र झाला. '-रा ७.१३९. [ अर. मआनव.] ०पूजा-ल्ी. १ गधपुष्पा दिक पदाचे सनाचेच कल्पून भावनामय 

मानभाव-चीण---एली. १ हिदूंतील एक पंथ ब त्यापकी | केछेली पूजा; मानसिक पूजा. मानसपूजा अगत्य व्हावी ।'-दा 
व्यक्ति. हा पंथ चक्रधरस्वामी यानें स्थापिला. दे भिक्षवर निर्वाह | ४.५.२१ [ स. ] ०शास्त्र-न. मनाचे स्वरूप, त्याच्या प्रक्रिया 
करितात, काळीं किंवा भगवीं वख्ने नेसतात व श्रीकृष्णाची भवित | ६° संबंधी शास्र. [स.] ०्सरोबर-न. हिमाल्यांतील एक 
करितात, महानुभाव पहा. ` मानभाव वाई । आम्हा भिक्षा वाडा | प्रख्यात सरोवर. ०सुष्टि-ल्री. मनाची सृष्टि; काल्पनिक चिञ; 
कांहीं । ' -भज ४१. २ ( ल.) मनांत कपट ठेवुन बाहेरून |मनानें बनविलेल्या आणि मनांत असणाऱ्या आङृती व रूपें. 
` शोड बोलणारा; ङच्चा. ' परंतु अशा निमेल अंतःकरणाच्या पुरु- | सि. ] मानसिक-न. १ पराकाछ्ेचे अल्पत्व; निवळ कल्पना. 
घासहि चकविणारे मानभाव ह्या एथ्वींत आहेत. -टि १.३८७. |“ मरु देशात पाण्याचं मानसिक. * २ एखाया गोष्टीविषयी होणारा 
[ सं. महानुभाव] ग्ह० करणे कसाबाचे बोलणें मानभावाचें. | सदेह. “ त्याचं येण्याचं असल्या पावसांत मानसिकच दिसतें 
मानभावाची ऊ-ली. (ऊ पकडली. असतां मानभाव तिढा नांही.  -शाको. -वि. १ मनाचा; बुद्धीचा; मनांत असणारा; 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मानसिक . ॒ २४६६ माप 


->.>_>>क्््क्क्क्क्््ल्क्व्क््व्व्च्वि 
संनसंबंधीं. ' स्वप्न हा मानसिक प्रपंच होय. ' २ काल्पनिक; अयु-| माने-सुज्जाही ( ई) म-ि, प्रतियध, अडथळा करणारा. 
कतिक. ३ संशयित; अनिश्चित; निवळ कल्पनीय. [ सं. ] ०जुलूम-।' कोणेविशीं माने-युजाईम न होणें › -वाडमा १.६५. [भर्‌ 
पु. मनाविरुद्ध गोष्ट करण्यास भाग पाडणं. ' शारीरिक ञुलमापेक्षां | मानिअ ] * 
मानसिक जुलूम अतिशय भयंकर असतो. -टि ३.१३५९. `| सानो. ( कु.) प्रमाण; खात्री. ' तो परत येयूतच हेचो 
, मानसिक--न. देव, सुते यांना .केळेला नवस. ( क्रिश [मानो काय॒ ? [ मान=्प्रमाण ] 
* करणे ) , मान्तूफ--खी. ( गो. ) पिझाचादिकांना (कोंबडे, बकरे ३० 
. साना, मायना--पु. १ आशय; अथे: अभिप्राय; धोरण. २ कांचा) बळी देण्याचें कदल करून त्यांना स्थिराविणं, शांत 
पत्रांतील आरंभीं लिहिण्याचे औपचारिक संप्रदाय; जसं-वेदशास्र- | करणे. | | 
संपन्न, श्रीमंत राजश्री, . राजश्रिया विराजित इ०. ३ पत्रादिकांतील| माश्ना--पु. ( खि.) एख्ायल लोक ४० वषे वनवासांत | 
मंजकूर, हकीगत. ७ योग्यता; औचित्य; वाजवीपणा; अथै; | असतां, देवाने त्यांच्याकरितां आकाशांतून अभ्दुत रीतीनें पाइिहे 
उपयोग. ' आतां महागाई झाली एथें राहण्याचा माना राहिला | अन्न (हा मान्ना, शव्वाथ दिवसः खेरीज करून दररोज खाहीं 
नाहीं. ? ५ गोष्ट. “ चोरांनीं'घाला घालून हार घेऊन गेले...हे काय | पडत असे. त्याचा आक्रार घन्यासारखा असुन रंग पांढरा, व 
माना ते मना आणून तलास करून देवणे. ! -भाअ १८३४. ६ चवं तेल व मघ घातलेल्या पोळीसारखी होती). ' एख्नाएल 
अथे; हकीगत. ` हे सायना आहे, ,तूच चोर आहेस. ' ७ संधि; |लोकांनीं त्या अन्नाचे नांव मान्ना ठेविले. ' -निगे १६.३१. [हित्र 
वेळ. | या प्रसंगीं गनीम कापून काढावयाचा माना आहे. |मान हूऱ्हे काय! ] | 
-वसईची मोहीम. [ अर. माना] ˆ माञ्ने--न. ( कु. गो. ) न्हाणीघर. 
मानाय--प. १ (कु. कों.) ( वयांत आलेला ) चाकर; मजूर;| माल्या -ण्या--पु.(राजा. कों. ) ल्हान जातीचा वांबु; माणगा. 
गडी. २ अंगाने मोठा, धिप्पाड सचुष्य. [सं. मानव] म्ह०। झाप--न. १ प्रमाणाने मोजून निश्चित करण्याचे साधन; 
(यो. ) मानायांनीं शेतां आनी बटकीनीं घरां जातातरमजुरावर ( वजन, सांठा, छांवी, वेळ इ० ) मोजण्याची, गणण्याची क्रिया. 
विश्वास ठेवून घरें जातात आणि बटकीच्या संगतीत घरें बुडतात. |( क्रि० करणे; चालवणे; घेण; मांडणे; लावणे. ) “ आज भाताचे 
मानिण--अक्रि. धांदत. येणे. -शर. [प्रा.]  . माप चाललें आहे. ? २ गणना; गणनेनें निश्चित करणे. ' आंब्याचे 
मानी-_खी. (कों. ) १ जात्याच्या वरच्या तळीच्या भोकांत| माप झालें म्हणजे खुरद्यांचं माप घे. ? ३ (सामा )मापण्यानें निश्चित 
वसविठेली लोखंडी वाटोळी चकती; मायणी. २ (कों.) जातें केलेलें मान, परिमाण. ' दहा खंडी माप भरटे; ( सामा. ) माप- 
इ०कांच्या वरच्या पेढीस पाटी बसविण्यासाठी पाडलेली | ण्याचें साधन ( वजन, सांठा, लांबी इ०चे ) उदा० वजनी माप, 
[ मान] ` कैली माप, धान्य माप, कापडाचे माप. इ०, मापण्याचें कोणतेंहि 
मानीचेरा--प. (बे. ) एक प्रकारचें गवत. साधन. ४ मापलेला, परिमित भाग. ' त्या खांचरांत चार मापे 
माजुख-ष-स--य. ( महानु. ) मनुष्य. “ ते कळियुर्गी | आहेत. ' ५ (खा. ) बारा डोळे किंवा चार पायली. डोळा अथै 
. होउनि मानुख । सुटूमु जाला । ० -ऋ ४१. [सं. मनुष्य] आ |।१० पहा. [ सं. मार्‌ मोजणे ] ०देणे-घेणे-मापून देणं, घेणे 
माचुभ( भा) व--प॒. महानुभाव. -वि. मोठे सामर्थ्यवान्‌, | कुतऱ्याने. नेणे-एखादी गोष्ट गतगोष्टीपैकी एक होणें; एखाद्या 
* मानुभव पुण्यरासी। तेथें पवाडती । ' -दा २०.२.१२. * साधु- गोष्टींची गतगोष्टींत गणना होणे. ( पदरीं ) ०घाळणे-एखादी 
सत मानुभाव । ' -दा ६.६.४७. [ सं. महानुभ( भा )व ] गोष्ट अमान्य करणारास ती अनेक प्रमाणांनी खरी करून पटवून 
साडुष-3. नर; मनुष्य. [स] मानुषी-खी. नारी; मनुष्य | देण. ०ळागण-मापीं लागणे-कमी कमी होणें. मापीं लागले 
: स्री. [ सै. मनुष्य ] मानुष-षी-वि. मनुष्याचा; मनुष्यासंवरधी;|शरीर।' -दा ३.९.१. (आपल्या) मापाने मोजणे-भापल्या 
मानवी. माजुष्य-न. मनुष्यपणा; भनुष्यत्व; मनुष्याची | स्वतःच्या ( प्रमाण असलेल्या ) मापाने मोजणे. माप आणि 
oo अथ क ता भास | महापा प-खोटें माप घालणे भहापाप होय. सामाशब्द्‌- ० पड 
; -अस््‌ | ऐनजिनसी सारा घेतांना धान्य मापण्याबाबत शेतकऱ्यावर ब 


४.३७. [ सं. मनुप्थनवत्‌ ; मानुस+चाणे ] ं विरेछा कर. *वरताळा-वर्ताळा-पु. १ धान्याच्या साऱ्याच्या 
मानू--न. माप. “ सोडितां क्षमाछिंगन्‌ । नारदां होतुसे खंडीमागे सरकाराने हक्काने मागितलेला वरतावळा. २ ( को.) 


जगबोळाचे मानु । ' -शिश्ञ ६३. [मान]. कुळाकडून धान्य घेतांना माप घेण्यासाठीं हक्क म्हणून ठरीव खंडा; 
' माने-क्तिंवि. समान; बरोबर. [मान] ` पेक्षा एकचौसशांश किंवा एकअछमांरा जास्त घेतलेला माळ, रकम. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५१2) Es \ 


` असें त्या मवाफीकं चालविजे.? -रा १५.१६७. २ बेताचा; 


माप ` व्र | 
0 || ` `! RS nw OS 


` मापटे-न. साठप्याचें माप; अर्धा शेर,एक अष्टमांश पायली; आहे. ' -पदमव ११५. [ अर. सुआफिक्‌ ] माफकत-खी. १ 


० ड [पल तते - हो णं 
म eb य जा तें दीड पायली. मापणै-|पसंति. २ सोय. -वि. १ पसंत. " यांची अधर्माची वतैपूक आमचे 
भ. मन्त ज १, घेळ यांच्या) मापानें निश्चित राआास माफकत पडत नाहीं: ? -दिमरा १.२३६. २ माफक; 
he बनन मेज घेणें. [ स. मा; झे. भा; मी योग्य. * याकरितां मशारनिल्हेस यावयास माफगत होत नसे. ?. 
; ओर] मापन-न. मापणें; मोजणे; माप घेणें. |-ऐदि २.६५. [ अर. मुवाफकत्‌] 
मापाड्या, 'मापारी, मापेली-वि. १ ( सरकारी कोठ्या, माफ(ब )जञत--खरी. १ दक्षता; बंदोबस्त. ( क्रि करणे ). 
वाजार माछ यांतील) सरकारी धान्य मापणारा. २ ( सामा. ) तृतीया विभक्तींत अथवा सप्तमी विभक्तीत ठेवणे,राखणे या क्रिया- 
मापणारा. “ आयुष्य मोजायाला वैसला मापारी । तृ कारे व्यापारी | पदांस जोडन उपयोग करतात. उदा० माबजतीनें अथवा माबज- 
संसाराच्या ।' मापारकी-खी. मापाऱ्याचा धंदा. मापारी-| तींत ठेवणें; राखणें.  ( डवीचे घडयाळ ) माफजतीनें पाठवावे. ” 
खी. धान्य इ० मोजण्याचें फरा नांवाचे एक माप, मापी-वि.|-ख ९.४४५१, २ जपणूक. ` दक्षिणावते दाख आज्ञा झाल्यास 
१ साठप्याच्या मापाने निश्चित केलेला. २ मापानें मोजण्यासारखे; |माफनतीनें पाठवून देणं. ' -ख ४.१८३२. ३ ( जिन्नस, प्राणी 
साठप्यांचे; वजनीच्या उलट. माप दाखविणाऱ्या शब्दांच्या पूंबी |इ०कांची आस्थेनें किंवा हयगयीने होणारी ) व्यवस्था; स्थिति; 
हा शब्द्‌ जोडून येतो. जसं मापी खंडी-मण-शेर. मापीच, | अवस्था. ' ह्या घोड्याची मावजत चांगली आहे; त्याची माबजत 
सापित-वि. मापळेला. ह्याच्या उळट तोलीव, मोजीव. |नासली. ',४ संरक्षण. ' पांच लोक किल्याचे माफजतीस व दोन 
सा(सो )प--न. ( गों, ) उन्हांत वाळविलेली मोठी वीट; | तोफा आणिक पाठविल्या. ' -दिमरा २.९५. [ अर. सुहाफजत्‌] 
कच्ची वीट. -शामची आई. [ मापणें ] माफळात--खी. १ कायै; काम. २ बजावणी. “ आज्ञेप्रमाणे 
साप, मोप--वि. रगड; पुष्कळ; उमाप. ' आज पाऊस माप|माफलात करून... ' -दिमरा १.६७. [ अर. सुफअलत्‌ ] 
पडला आहे. ° [.अमाप ] माफा--पु. ज्यांत वसून स्रिया प्रवास करितात तो मेणा. 
माप--पु. लक्ष्मीपति; विष्णु. [ सं. मा-+पति ] [ अर. महाफ ] 
मापळ--वि. (व. ) मी आपलें; माझें. * मापल्या पाटल्या | भाभळभट-भट्ट-॒. ( श्रीकृष्णाच्या बाळपणी एक राक्षस 
ओय(ळ )खल्या. ? [ मीं आपल( रें ) अप. ] . |मह्दाबळभटाचे सोंग घेऊन, कृष्णास मारण्यासाठी गोकुळात आला 
सापूछ, मापले--न, (व. ) वोळकें. ' मुळीकरितां मापळे| होता त्यावरून ). १ नेभळा, विन्‌ चापचोपीचा मनुष्य ( विशेषतः 
आणा. ? [माप] | सुया ); पोकळ धोतर नेसणारा, बावळट मनुष्य. २ कपटवेषी 
माफ--वि. क्षना केलेला; क्षांत; सोडलेला ( अपराध, अप- विप्र. “ तेव्हां भाभळभट्ट गञ्ुनि तया शाज्नाथै सांगे विधी । ? 
राधी, कजे, एखादें येणे). ( क्रि० करणे: होणें). [ अर. सुआफ्‌]|-आमहाबळ २२. ३ (ल. ) दुसऱ्याची मालमत्ता उडविण्यांत 


` माफी-ली. १ क्षमा; सुर. २ (माळवी) दानरूपानें दिळेली | उदार असळेला मनुष्य. स्ह० लोकाच्या गायी माभळभट दान 


जमीन अगर पैसा. [ अर. सुआफी ] ०चि्ठी-खी. जकात माफ  देई- माभळभटी-ट्टी-खी. ढोंगीपणा; वाह्यतः साधुत्वाचा डोळ 

असल्यावद्दळ्चा दाखला, चिट्ठी. पत्र. [ हिं. ] ०जमीन-खी.|ब मनांतून कपटी वतेन -वि. यावळटासारखे. 

साऱ्याची सूट मिळाळेली जमीन. हिचे दोन प्रकार आहेत- एक| माम-सू-स. ( वालभाषा ) आईचा स्तन. -न. भोजन. 

अजी माफ आणि दुसरा अपूर्ण माफू, [ हिं. ] ०खाळ-न. लाग-| मामंजी. मामाजी; सासरा; नवऱ्याचा बाप. [ मासा ] 

बडीस आणण्याच्या जमिनीवरील शेतसाऱ्याची सुट मिळालेले. ` सामवी-दे-दु-घ -खीन. मांवदें. ‹ मोठ्या थाराचे मामद॑ ' 

वषे. ‹ माफीसाळ युद्रल्यानंतर धारा पडेल. ' [ अर. मआफ+फा.| केले. ! -शक्रवारची कहाणी २७. [ सं. मा वद] रै 

साल] माफीचा साक्षीदार-प॒. (कायदा ) गुन्हा माफ करून| मामरसुंडा-ढा--प. हिजड्याचा नोकर. मुंडा पहा. 

इतर आरोपीविरुद्ध साक्षीदार केलेला आरोपी इसम. मामरळू( लीय )त, मामला--खीपु. १ सरकारी काम; सर- 
माफक, मबाप्फीक--वि. १ अनुकूल यथायोग्य. “ ताकीत कारी चाकरी (विशेषत: तहृशीलची ब अधिकाराची). २ तालुक्याच्या 

वसुलाचें काम. ३ हातीं घेतलेले काम; जोखीम; महत्त्वाचें कायै, 


मध्यम. ` माफक-मरातब * नजराणा देऊन विनंती केली कीं. ? | गोष्ट. ' सोन्धेकरांचीही मासलीयत चुकवून बिदनुरकरांकडे जावें. ! 


' -दिमरा १.७५. ३ जितक्यास तितकें; नेमस्त. “नजरा माफक-|-पया ६९. ४ महत्त्व; वजन; योग्यता; गणना; ( बिशाद, किंमत, 


मामूळ युजराणल्या.' =दिमरा २.५६. ४ सहश; प्रमाणे.  यांस|पाङ, कथा, लेख इ० शब्दांप्रमाणें योजितात. ) ५ जाबसाल. 
जन्रेली तमामी फौजेची माफक-हुकूम-विलायत सुक्र जाली | [ अर. मुञामलत; मुआमण] मामळतदार, मामळेदारःपु- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मळ चालवून जमावंदी करून ... '-टि १.२३८. [ अर. मअमूळ्] वच्च 
तालुक्यावर अंमळ चालवून जमावंदीचा वसूल घेणारा अधिकारी. |च र ह्‌] नाह. । 
[फा. मभामिल्तदार ] ०दारी-खी. मामलतदाराचे अधिकार, काम, | वहिबाट-खी. पूर्वीपासून चालत आलेली पद्धत; चाट; सु, | 
इक्क इ० मामला-ए. १ मामलत. २ ( छ. ) कामः कृत्य. मामला माझुळी- , रोजच्या व्यवहारांतील; सामान्य; किरकोळ; इसी, | 
कठिण दिसतो. ? ३ वाब; बाजू. “ तव ते व्यापार बुडाले । मामरे| माय--जी. १ आई. * तुम्हींहि बळि बांधिला म्हणि | 
मांगी सेकले।? -स्वादि २.२. १८. म्हू० धकाधकीचा मामला. | आसुची माय जी. २-केका ८८. २ (कों.) सासू. [ सं. मातृका; | 
| 


मामळूत--ली. १ मायाळूपणानें (अपराध) माफ करणे; | लॅ. मॅटर; इं. मदर; प्रा. माउभ; सिं. पं. दि. माऊ(उ); ते. 
शिक्षा कण्याचे सामर्थ्य असुन बाबापुता इ०आजैब करणं. ( क्रि मम्मा; उद अम्मा, मा; का. अव्या ] म्हू० १ माय सरो ग | 
करणे), २ पर्वा; सुळाजा. ` पुन्हां अपराघ केछास तर मामडत मावशी उरो. २ (व. ) माय तशी बेटी गहुँ तशी रोटी. (बाए.) 


करणार नाहीं.  [काकळूत द्वि. ] मामुळती-खी..१ काकळूत; "मावशी नाहीं-मावशी पहात नाहीं-विषयवासना तूप 
विनंति. ( क्रिश करणे; दाखविणे). २ दयेने दुटेक्ष करण; हेळसांड [करण्यासाठी अगम्यगमन सुद्धा वज्यै न करणाऱ्या मनुष्यास 
--. म्हणतात. माय विर्णे-१ आई प्रसूत होणें; मातेनें विशिष्ट गुणांनी | 
मामा--प. १ आईचा भाऊ. २ ( आदराने) बायकोचा बाप; |युक्त अशा पुत्रास जन्म देणें. २ (ल. ) ( एखादें काम करण्या 
सासरा. ' आणिक फिरून ' संभाळ मांमा' बाजीबोवाला बोळळा।' विषयीं ) छाती, घाडस, हिंमत होणें. “ मला शिवी देण्याग 
_ऐपो ७०. ३ कोणीहि पुरुष मचुष्य; गांवमामा. ४ ( निदाथी ) [कोणाची माय व्याली आहे तें पाहतों. ' सामाशब्द- ०आंग- | 
निरक्षर व कामांत अनिपुण मनुष्य. ५ ( थेने ) रात्री उड्या मार- न. १ शरीराचा अतिशय कोमल, नाजूक भाग, २ युदम्ंशांतीह | 
णारा उंदीर (रात्री उंदीर शब्दाचा उच्चार करणे अम समजतात). | बाहेर आहेरे आतडे; गुदश्रंश. ३ बाहेर आलेला गर्भाशय आगि | 
६ ( अखील ) ल्हान मुळाची बुटी. [ सं. मामक; प्रा. मामा ] |गर्भाशयश्रंश. ४ योनि; छियंच्या किंबा मादीच्या जननेंद्रियाच्या | 
म्ह० कामापुरता मामा. ०बनविणी-खूळ लावणें. चेषा करणें; | आंतील जननविषयक अंग, इंद्रिय. “ तिला बाळंत होतांना फा । 
फसविण. मामाजी-पु. ( आदराने ) नवऱ्याचा बाप, सासरा | त्रास झाला.व मायआंग वाहेर आलें. ' [ मायनअंग ] ०आज्ा | 
यांस म्हणतात. * देवव्रत मामाजी प्रभु यांचें राज्य भारतापसदा । ? पु. .आईेचा बाप; मातामह. ०आजी-खी. आईची गा | 
-मोउद्योग ११.५९. मामी( मि), मामी(मि)स-खी.|मातामही. ०गोखाचीण-ली. राजरा किंवा राजेश्वरी देवीच्या । 
(कॉ. ) १ मामाची बायको; मातुलानी. २ बायकोची आई; सासू | कुल्धर्मोत सवाष्ण म्हणून सांगितलेली विधवा. या कुलघमोत ए | 
(मामाने भाच्यास मुलगी देण्याची कोठें कोठें चाल आहे त्या-| घरचे मेहृण, एक बाहेरचे मेहूण, एक ब्राह्मण, एक सुवासिनी, फ | 
बरून ). “सून म्हणे मामीस ऐका । लोणी कृष्णे लाविलें मुखा ।?| ब्रह्मचारी आणि एक विधवा अर्शी साडेसात माणसें (ब्रह्मचारी 
-ह ६.१३०. मामे-वि. भातुल्कलांतील भाऊ, बहीण यांच्या | माणूस ) भोजनास बोलावतात. विधवेला मायगोसावीण म 
नात्याचा उद्धेख करतांना मामा या शब्दाचे होणारें रूप; सामाइाब्द- | देवी मातून तिचें पूजन करितात. हा कुलाचार पुष्कळ न 
०बह्मीण-खी. मामाची मुलगी. ०माऊ-प॒. मामाचा मुलगा. कुटुंबांत आहे. माय(ये)चा पूत-ए १ खऱ्या आईचा उ 
०ख्राखरा-प॒. नवऱ्याचा किंवा वायकोचा मामा. ०खरास्र्‌-खी. | पराक्रमी, प्रतापवान, महत्कृत्य करणारा मचुष्य. “ असेप 
मामेसासऱ्याची वायको; नवऱ्याची किंवा वायकोची मामी. | उत्पन्न करणारा कायदा कोणत्या मायेचा पूत निर्माण क 
मासीर--भ. ( गो. ) मग; नंतर, | तयार आहे... -टि ४.५२. २ निदा, उपहास ६० यि 
, सासुजी-इ. (ब. ) उंदीर. ` ताहि याचा उपयोग करितात: [ मायन्आइई+पूतन्सुत्र ] मा 
मांसुरी--प. आवादी; संपन्नता. ,  रयतमामुरीवर नदर | मी, मायचि मी चुत-उद्वा. (कों. ) (अनील) ट 
देऊन... १ -इमं ७५. [फा. मअमूरी ] मा(महा)सूर-वि. संपन्न; | दिवी. ' तुझ्या सायचि मी चूत साल्या. › °झवों- ऽः (व 
समुद्रः आवाद. “ मुक मामूर होत नाहीं. ' -रा१६.४४. [ अर. | एक शिवी; आईशी वाईट कमे करणारा या अर्यी, *थळ 
मअमूर ] | - आईचे म्हणजे जन्माचे स्थळ; जन्मभूमि. असंतुष्ट पक्षाने व्र 
मामूल--पु. १ वहिवाट; साधारण रीत, चाल; दस्तुर. 'नजरा | गांवांत किंवा भोंवरगांवी झालेल्या निकालावर पूवैग्रह्दूषित 
माफक-मामुळ गुजराणल्या. ' -दिमरा २.५६. २ उमेदवार; लेल्या निःक्षपाती अशा परस्थळीं फिरून चौकशी व्हा मायर 
उत्तेजित. “ मोकदमांस कौळ-बोल .देऊन मामूल करून लावणी | विनंति करतांना, योजलेला शब्द. उदा० “* कळ मी पोट 
` उगवणी करणे. -रा १५.३१. -वि. रूढ; सामान्य; नेहमीचा; | मानितों. दुसरें थळ मला द्या. ! ०देशो-प. जन्मः हः थरी 
प्राचीन; जुना. * तेथे मामूळ वहिवाट कशी आदे याची .योग्य |न. अतिशय शांततेची ब सुरक्षिततेची जागा; आसरा? 


ऱ्के 


== 


>> 
> 


hs) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मायणी र | प 


त य ओर रवी आश्रय देणारा; रक्षक;| मायदृळ--पु. बुदे. मांदळ पहा. [ प्रा. ] 
मासक he राजा, घनी, खोक, राज्य, देश, गांव, ठिकाणा इ० ). मार्यवळ-छॉ; आर बा जा @ पा 
3१ न व्या मायपोट। ?-ज्ञा ८.१९५. २ गरीव; ढीग; मोप; मस्त. “ समाग ते स्वार पायदळ, अती मायदळ, ” 
के आन्य मोजामयाचा शब्द; आइशात्यी रिवा मायना--पु. १ भावाथै, अभिप्रायः आशय. २ पत्रातील 
दाथ मानिडेलो खरी. “सायवदिणी विठाबाई । लागला | आरंभी टिहिण्याचे औपचारिक संप्रदाय, माना अथे २ वहा. ३ 
छद ठुझेपार्यी।? [मा i ग च द ; 
वहिगवस ह्या Me hr दर्जा. “ आपण महाराज छत्रपती यांचे सेनापती. आणि श्रीमन्त 
Ree षा "|हे पन्त प्रधान; उभयतांचा बरोबरीचा मायना. ? -हृब ४९. 
स्ह (व. ) माय वाप हेल्या लेकरं पाहिले कोल्ह्यासआईवाप [वह भभा] जा जा हब ४९ 
सराक्त व मुळें किडकिडीत. ०भाषा-चोळी-खी. स्वत:ची भाषा. वणा याप 
माव(उ )ळी-स्ली.. १ आइस लडिवाळपणे संवोधण्याचा शब्द. rn Rt त a ald 
२ ( सामा. ) आई किंवा . आदरणीय, मि वडील स्रीमाणूस. ट र र अ ल ल 
०मावशी-खी. १ मातेसमान किंवा प्रौढ ख्री. २ मातृस्थानीय 'ळ--न. एक ओषधी फळ; माजूफळ. हें सुपारीपेक्षा 
किंवा अजुहच्यवचन असटेली नातेवाईक ख्री. ( क्रिश ओळखणे; बारीक असतें. यास कोणी तुरटे क हें विशेषतः 


[ माय-मावश्ी ] ०माहेर-न. १ आईचें घर; माहेर. २ आश्रय; | दि माजूफल ड 

थारा. ३ आश्रयदान; (क्रि करणे ). °मति-वि. दिसण्यांत| माय(ये)चणी- खी. कुलीन खी. “कॉ मायेवणी पापियें। ? 
संभावित परंतु महा छच्चा मनुष्य. ०( माये )राणी-खी. १|-माज्ञा १६-१४४. ( पाठ ). [ सं. महावर्णिनी ] 
स्रिया व खालच्या जातींतील लोक यांनीं पूज्य मानलेली पिशाच| मआाया--खी. १ सृष्टि निर्माण करण्यास” साधनीसूत अशी 
देवता; एक क्षुद्र देवता. ‹ जाखमाता मायराणी । वाळावशुळा मान- | इश्वरशक्ति. ‹ इद्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ' =ईद्र आपल्या मायेने 
बिणी।? -दा ४.५.१६. २ जलदेवता. ` जळीच्या मेसको माये- अनेक रूपें धारण करतो ? -ऋग्वे ६.४७.१८. -गीर २२१. 
राणी। ' -दा ३.२.२७. ३ (व. ) एक देवी. हिची पुजा दिवा-|२ सृश्प्रिपंच; नामरूपात्मक जगत्‌; जग हें अमृते, नित्य, अद्वि- 
ळीत होते. “ आमच्या घरीं मायराणीचा कुलाचार आहे. ' ४।तीय अशा ब्रह्मतत््तापासून उत्पन्न झाले असतां तें द्रव्यमय व 
( निदेनें ) करंजी नावाचें पक्तान्न. म्ह० अडक्याची मायराणी | मिन्नस्थिति आहे अंशी त्याच्या स्वरूपाची ऐंद्रजालिकता. पुराणांत 
सापिक्याचा देंदूर. मायराणीचे दिचे-पुअव. आंत तेल घालून | मायेवर चेतनधर्मारोप करुन तिला स्री व ब्रह्मयाची सहधमे- 
व वात लावून मायराणीस समपेण केलेले कणकेचे ल्हान उद्दान | चारिणी आणि-चुकीनें सुष्टीची रचना व विस्तार मानिले आहे. ३ 
दिवे. बायक्रांचा हा आषाढांतीळ एक कुलाचार आहे, या दिव्या- | कपट; कृत्रिम गारुड; एंद्रजाल; मोह. घालणारी इँश्वराची शक्ति. 
सारखे कणकेचे दिवे कसून वायका खातात म्हणुन-मायराणीचे|* हे आदिपुरुषाची माया।  -ज्ञा १.२०३. ४ अवस्तूच्या ठायीं 
दिवे खाले फिरफिरूनः घरास येते-असे एखाद्या धीट, चाळे व | वस्तुत्वबुद्धिः मिथ्या कल्पना; अवस्तूच्या ठिकाणी वस्तुत्वाचा 
त्रासदायक 'ख्रीसंबंधीं रागाने म्हणतात. ०वणी-ल्ली. १ कुलीन | भास; खोटा भ्रम. “ पेल जळ: हे.'माया। › -ज्ञा १३.१०३०. 
स्री. २ गर्भार खरी. ' मायवणीं घाल्या धाय । 'गर्भ आंवतणें न |' तैसी हे जाण माया। ' -ज्ञा २.१४०. ५ नावेशत रूप. ' म्हणून 
पाढे ।? -तुगा २३४८. [प्रा. ] *वत्‌-न. महारांस आई किंवा | विकारी किंवा नाशवंत नामरूप(सच माया ही संज्ञा देऊन... ? 
पालक यांच्या ठिकाणीं असलेल्या गांवच्या सवे दुसऱ्या जाती; या |-गीर २१७. ६ अविद्या; अज्ञान, “ तेसा विश्वस्वशरंसी माया । नीद्‌ 
जातीपेकीं एक व्यक्ति. ०चाण-न. (व.) नवऱ्या मुल्याच्या आईला | सांडूनि धनंजया । ' -ज्ञा १८.४०५. ७ स्नेह; प्रेम; समता. 


द्यावयाच वाण. ' मायवाणासाटी छगडें दयायला इवे. ' “ तेंवि करिछ काय माय मायेतें? ? -सोअनुशासन ४.३५. ८ 
मायणी-ची--खी. मुसळ, ठोकणे, जात्याचें पाळे, जात्याचा | दया; करुणा; अनुकंपा. ९ भांग. [ सं. ] स्ह० माया वेडी गू 
आंतील खुंटा इ० कांना वसविलेळें लोखंडी कडं.  . फेडी=्काम कितीहि किळसवाणे, नीच असो, ते. करण्यास माया 
मायते--न. (कर. ) दोन प्रहरचे जेवण. “ मायते झाल्या-| प्रवृत्त करते. (वाप्र) ०निवारणे-मायेचे पटल घालविणे, दूर करणे. 
बरोबरच मी इकडे आलों. : : ‹ कृपादृष्टीने पाहसी जया। तयाची माया निवारिसी ।' «सांख- 
मायतो-प. (गो. ) अर्धा दिवस. ळणे-अति भ्रेम करणं; अपुर्वाई करणे. मायेक गेल, सेवेक 
शको. ६, १० र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माया क - २४७० 


भार 
खुकळे-(गो. ) माया करायला दुसरीकडे गेळें पण त्यासुळें मायाळी रुदेतीसी ।? -दावि ११५. या सय इक मेढे ष त्याले मायाळी इतौ” -दावि ११५. मियो) 
कतेव्य चुकल्ये. मायेचे तोड खाळीं-निराळे-माया, ऐंजाटिक; मायेने रेचिठेा. २ जगत्‌ हें वस्तुतः अमू आणि 
ही वरपांगी, दिखाऊ नसून, ती प्रकत होण्यापेक्षां अप्रकट रहा- ब्रह्मस्वरूप असतां तें पांचभौतिक व सृष्ट आहे असे भासवून वंचना 
ण्यांतच विशेष आहे; ममता नन्न असते. मायेत अटकर्ण- | करणार ( जग; जडसृष्टि). ३ खोटा; लटका; असत्य; पोकळ 
घोंटाळणे-पडण-फसणें; मायेने रुंतणे-गो बणे-शुंडा- | जस- मायिक कारभार-धंदा-सुख-दुःख-संपत्त -दरि-वोद्णे- 
ळणे-प्रपंचाच्या फेऱ्यांत सापडणे; प्रदृत्तिमागे चालविणे. मायेन | रडणे-करणे. ' आणिक नलगे मायिक पदाथ । ? -ठुगा १०७, 
मगाळणे-(कु.) द्रव, पाझर फुरणे. सामाशन्द-०चक्क-न. माये- ४ माया करणारा. “ यापरी महीतें मायिक । कोणी नसे मज. 
लागी। ? -नव २४ १६६. [ सं. माया इक (प्रत्यय) ] मायि- 


प्रमाणें मानळेळं पांचभौतिक जग. “ जय जय मायाचक्रचालका । ? 
कवृत्ति-खी. वंचिततृत्ति, स्थिति; जडाच्या ठिकाणीं भासणार 


[सं. माया+चक्र ] °जाळ(ळ), मायापाश-नपु. १ जग हें 
पांचमोतिक असुन ब्रह्माहून भिन्न आहे असा विश्वास उत्पन्न करणारें, सत्यत्व, सृष्टिभिन्नता, व्रह्म व माया यांच्या ऐक्यत्वाविषयीं अम, 
“ मायिकद्वत्तींचा झणी घरिसी संग । इद्रियाचा पांग सांडी रया ।? 


बुद्धि व इंद्रिय यांवर राकळेलें मायेचे जाळे. २ मोह. [ सं. ] 
०तीत-वि. मायारक्तीच्या पडीकडे गेलेला ( सत्पुरुष, ईश्वर ). | स. ] माथेक-वि मायावी, खोटें. -शर. [ मायिक ] मायेचा 
अवतार, मायाऊअवतार-पु. परमेश्वराचा मायिक अवतार 


- [सँ. माया+अतीत] ०पटळ-पडळ-न. मायेचें घुंगट, आच्छा- 
( ईश्वराचे सवे अवतार. कारण आत्मज्ञान नसलेल्या व मूढ अशा 


दन; जय हें वस्तुतः ब्रह्मच असतांना त्यास भिन्न सत्ता आहे 
असें भासविणारा मायेने जगास दिलेला आकार व छटा. [ सं. | माणसास मात्र हे अवतार खरे भासतात ). मायेचा गोधळ- 
पु. प्रपंच; संसार. मायेचा पद्र-पु. प्रेमाचं वधन बाळगणारा 


माया+परलं ] ०पुर-न. (ल. ) शरीर. ०ब्रह्म-न. मायावेष्टित 
र [स साया+न्रहम ] ०भान-न. मायेचा भ्रम, झापड. ' निरो- | मनुष्य ( पुत्र, भाऊ, बांधव, आई, बाप इ० ). मायेचा पदार्थः 
पिछं ब्रह्मज्ञान । जेणे तुटे सायाभान । › -दा ७.१.६१. [ सं.] सचुष्य-माणूख-प॒. स्नेह, प्रीति असलेला मनुष्य. 
°ममता-ली. दया; माया; लेह; प्रीति. ०य-वि. मायारूप; माया-खी. १ पुंजी; ऐवज; मालमत्ता; पेसा; डबोले. 
“ त्याच्या जवळ वरीच माया आहे. ? २ वज्ञ इ० दिवतांना 


मायेने कहिपत. ' मायामय जग सारें। अवघें दोन दिवसांचे वारें। ? 
[ स.] *मयविकार-पुअव. प्रापंचिक बदल; रूपांतरे; घडामोड दोरा निसटू नये म्हणून शिवणीच्या बाहेर सोडलेला वादि 
कांचा भाग; कोरी सोडलेली जागा, समास (साचा विणतांना 


व स्थित्यंतरे होणारा प्रपंच, "* नव्हते मायामय विकार । 
त्याच्या गाताचा, एका रेषेंत खिळे ठोकतांना लाकडाच्या फळीचा 


तेथें झाला स्फुरणगजर ।' ०रूपी--बि. १ मायिक; फसवणारें 
रूप, सुद्रा, आकार असलेला, २ कृत्रिम; बाहेरून सुरेख पण 
आंतून नीच, वाईट; आंत एक वाहेर एक अशा स्वभावाचा 
( मनुष्य, सचेतन पदाथ ). [स.] ९ळाघव-न. जगत्‌ हें ब्रह्म- 
विस्तार नन्हे तर द्रव्यात्मक सृष्टि आहे अशी मनुष्याची वचना 
करण्यात दिसून येणारे मायेचे कोशल्य; अवस्तूच्या ठिकाणी 
वस्तुत्ववुद्धि उत्पन्न करणारें मायेचे कौहाल्य. [ स. ] मायाछु- 
ळू-वि. १ ममताळू; प्रेमळ. २ ( छ. ) जादुगार. [ सं. ] ०चंत- 
बि. मायामय. °चादृ-उ. सवे बाह्यजग असत्‌ , मायारूप असुन 
या जगाच्या बुडाशी असणारे ब्रह्मतत्त्व तेवढेंच सत्‌ आहे असे प्ति- 


नको, थोडी माया राख. ? . 

सायोर--न. ( ख्रि.) माहेर घर. 

सार. मदन. ` मानी अहंकृति शिवे असि मार-माते। 
-वासन, रुक्मिणीविलास २. [ सं. मृन्मरणें] 
, मार--प. १ ठोक; चोप; ताडण. ( क्रि देणे). ‹ देते छे 


तोफ ३० कांच्या री गोळ्यांचा प्रक्षेप, ह्ला; भडिमार. ¢ त्याच्या 
युलालाचा मार । आमच्या वेण्या झाल्या लाळ ।!-मसाप २.२० 
३ (ल. ) ह्वा; गदी; कहर. ‹ ते तसं बोलतात, हे असं बोलतात. 


ड र एकूण मला दोहोंक दून मार. 9 प्राण हरण करण. “ तरी मार 
ध्य विषयः) [ सं. ] मायावी-ति. १ मांत्रिक; गारी. ण इन मार [ण हरण कर 


मायेचा नियंता ( जगांत दिसणाऱ्या त्याच्या अद्भुत कोशला- 
` _ वरून इशरास म्हणतात ). ३ खोरा; वरपेगी; कपटी; लबाड (भाषण, 


4 जङुरीं अंब्य चा मार हे. s धवडगा. 
वतेन, मनुष्य ). ‹ हे अविद्या तरी मायावी । ? इर अंब्यांचा मार झाला आहे. ? ७ एखाद्या गोष्टीचा धबडगा, 


अस § ४३. स्‌. €~ \ > मारं 
साया+विन्‌ (परत्यय)] ०चेष-पु. मायिक देह. ३. [स. भारी प्रमाण. ' त्या विहिरीवर सगळे गांवाचा आठ दिवस 


कीं ळेउनि माया- | पडतांच आरी, ” ळ्जी- 
वेचे ,ळेण। ? = एळी-खी 5 नसा त ८? < क्रियेचा झपाटा, अतिरेक, निष्का 
कैपरचि.डय ` - ५. मायाळी-खी. प्रेमळ स्री. “तंव कोणी (णा रि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वीर सुभद्राकृष्णाकुमार मारा ज्या । '-मोभीष्म ७.३४. २ बंदक, | 


उणें काळकुट 1 ? -ज्ञा १७.१३९. ७ निम्र करणें. “ मनाचा हत | 
माए। ' -ज्ञा ६.२८९. ६ विपुलता; कडेलोट; रेलचेल. ` सालेम 


या भाषणसंप्रदायांत प्रकषाथी व पादपूरणार्थी, | 


TR कळकळ 


TRE ER 


RC NT YTS WEE FE NE RI FE MON PCIE TS 


सोडलेला भाग इ०). “हा वरू केवळ कांड्याबरोबर काप. | 


ज्र | २४७१ मारणे 


योजतात. उवा "मार ० थू २० 0 0१0१0१”0”८0१?90०0१?८0१८02८0८0८ ०८ ८ उदा० ` मार पगडी फेकून, मार डोलाने' चालतो. मारग--प. १ (काव्य) रस्ता; मारे, * पादा त्या मारग, 


९ न्यूनाधिक असणारं जमीनीचे माप. जसे- विठलपंती-रायरी- | कोण येतो आमच्या लागें।” २ (माण. ) रानांत जाऊन तेथ 
खुल्तानी-मार. [ मारणे ] (वामर) ०देणे-१ जिकण. २ एखा- स्वयंपाक करून देवीस नैवेद्य समपैण करणे ब या रीतीनें देवीचा 
दास चोपणें, ठोकणे. ०पडणे-मारा पडणें; हृद्या होणे. * बहु नवस फेडणे, [से. मागे; प्रा. मग्गो] ०मळणे-एखाद्या देवतेला 
कोस मार्गे सारिला मार पडली _इुजरातिछा । ?-ऐपो २८३. | जाऊन आल्यावर पुन्हां त्याच मार्गावर जाऊन स्वयंपाक करून 
०बसणे-माराला पात्र, विषय होणे; मार मिळणें. ०मारणे- | कुल्देवतेस नैवेद्य दाखवून सवाष्ण व ब्राह्मण जेऊ घालणे. 
देणे-निश्चयानें व नेटाने दा करणे (अभ्यास, काम इ०्कांवर ).| माररुंड्या--पु. एक वनस्पति. 
सार सार, मारे मारे करणें-फिरणे-हिंडणे-करीत| मारजांभळ--न. एक इमारतीच्या उपयोगी लाकडाचे झाड. 
फिरणे-आपरें दुःख सांगत फिरणे. ०कूट-ी. मारणे व घव-| सारंडी--खी. (राजा. ) क्रुद्ध झालेल्या देवतेच्या रोषामुळे 
कणे; वुकलण व कुटणे. [ मारगॅनकुटणे ] ०कूट-झोड-पीट, |( खेड्यांत, कुटुंबांत ३० ) होणारा म्हणून साथीचा मानलेला 
माराकुटी करणे-क्रि. बेदम ठोकणे, मारणे; पिटं. [ मारणे+|्केशदायक आजार. [मारणे] 
कुरणें ] . °श्ञाऊ-वि. नेहमीं मार खाणारा. ०गिरी-ली. १| सारण--न. १ मारण; वघ; हिंसा. २ शत्रूच्या नाशाथे 
तोफांच्या किंवा बंदुकीच्या गोळ्यांचा इछा; मारा; भडिमार. | योजिलेला संत्र, जादू इ०. “ जारण मारण. [ सं. ] 
२ लक्ष्य वेधण्याचें कौशल्य. ३ नेमक्या टिकाणी गोळा इ० जा-| मारणी--खी. (काव्य. ) १ प्रहार; सार. २ हल्ला; चाल. 
ण्याजोगी किल्ला इ० कांवर केलेली सोय. ' या किल्ल्याची चहुँकइन |“ अनेक शत्ांची मारणी । चुकवू जाणे साधक। ? ३ वेग. ४ (बंदूक, 
सारगिरी साधली. ? ७ माराचा प्रयोग; मारा. [ मार+फा. गरी ] तोफा, रोंखुन उडविण्याकरितां किल्ल्याच्या तरवंदींत राखलेले ) 
०झोड-सी. मारणे; झोडणें; कुदलणें. [मारणें+झोडणें] ०पकड-| तिरकस उतरते भोंक. जगी पहा. [मारणे ] 3 
खरी. लाटी खेळण्याच्या प्रकारांपैकी स्वतःचे संरक्षण करावयाचा | सारणे-सक्ि. १ ठार करणें; जीव घेणें. व्युत्पत्तिदृष्ट्या, "म? 
प्रकार--के ३६.११.३५. ०पीट-स्री. सडकणं व दांडके; मार- ह्या धातुस अनुसरून जरी हा अथे प्राथमिक आहे तथापि तोः 
ठोक; मारहाण. [ मारणें+पिरणें ] ०चण-खी. ( एखाद्याकइन ) | मारणे ह्या क्रियापदाच्या ऊन प्रत्ययान्त रूपाशीं टाकणें हे क्रिया- 
मारविण्याची क्रिया. ' जेथें नसे मारण । जेथें नसे मारवण। ? पदं योजळें असतां, अथवा मारणें क्रियापद कांही विदिष्ट क्रियां- 
` -यथादी २.५५६. [ मारवणे ] ०हाण, माराहाण-खी. हाणें | विशेषणांशीं किंवा क्रियाविशेषण असलेल्या जीव ह्या शब्दाशी 
व ठोकणे; मारणे व सडकणें मार, जखम इ० मारकट-कणा, | योजिळें असतां मात्र होतो. उदा० मारून टाकणें; ठार मारणे; 
'सारका-वि. १ (को. ) हुंदाडण्यास, लाथा झाडण्यास संवक- | अगदी मारणे; निःशेष मारणे=जिवानशी-जिवानें-जिवे-मारणे. 
लेला. २ मारण्याची संवय, खोड असलेला. [ मारणें ] भारकों |२ ताडन करणे; टोके; पिटे; हणण ( कोणत्याहि साधनाने). 
(खु)डा-वि. (व. ना.) मारका, अंगावर धांवून येणारा (बैल |३ जिक; पराभव करणें. ४ (पारा, वंग इ० कांच्या ) तीव्रतेचा 
इ० ). मारका-पु. दवडगा व ओझें; जीव घेणारा, लोळंवणारा, | नाश ni ५ ह्वा करण ( घर, गांव, प्रवाशी इ० कांवर ). ६ 
जमिनदोस्त करणारा (विशेषतः कामाचा ) दबडय़ा. (करि० लावणे; छवाडणे; अंगावर तुटून पडून (शर मारुन, टोकून, जुल्म करून) 
पडण; बसणें; असणें ). [ मार ] मारखा-वि. ( राजा. ) मारका; हिरावणे; हिसकावून घेणे. ‹ सोनें-खजाना-हुडी-मारली.? ७ 
हुदाडण्याची व लाथा झाडण्याची संवय असळेला. _|कावीज करणें; वश करणें; दमन करणे(मनो विकार, इच्छा,वासना). 
. मारई--खी, मोठी शिंप. हिच्यांतील माशास मारवी म्हण-| ८ ठोकणे (खिळे, खुंट्या, मेखा ). ९ लावणें; बसविणें; न हाहेसा 
चात मोरी पहा करणें ( कुलपे, वासे, विड्या, कोणतीहि वस्तु इ० जलद्‌ घट्ट बसणं 
मारक--पु. १ साथीचा रोग; मरी; सांथ. २ मारेकरी; यम. | असा अथे असतां योजतात ). १० (सोनारी बदा ) कोणत्याहि. 
‹ झालों धन्य त्रिजगीं, भास पळ प्राकृतांस मारकसा। ? -सोभीष्म | जिनसाला पैळू पाडणे किंवा विशिष्ट आकार देणें, टसा उठबणे वगेरे 
१०.१०३. -वि. १ मारणारे; नाश करणारें. २ ( छ.) प्रतिकारक. | उदा० वटंगावर बिलवर मारणे. ११ संभाळणें; निभावणें; निभावून 
भजक; दोषापहारक ( औषध इ० ). “ कोकमसाल घताचे मारक | नेणे; पांर पाडणे. ह्न एवढी आणीबाणीची वेळ मारुन न्या 
आहे. ? : म्हणजे झाले:” १२ लिहिणे.. ‹ पत्रकावर शेरा मारछा पाहिजे, ” 
मारका--प. पिशाचांचा एक प्रकार; ( कु. कशेळी ). सवे | १३ करणें ह्या क्रियापदाच्या विस्तृत अर्थी( जोर, जलदी, झटपट, 
` भुतांचा राजा. [ मारणे | चटपट इ० क्रिया दाखविणे असतां ) उपयोग करितात. उदा० एवढें 
` मारका-खा--य. (ना.) भयंकर मारामारी; युद्ध, मुकाबला, | काम: मारतो आणि येतों.” करणें याच्या अनेक अर्थी योजलेल्या. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मारद: जा २४७२. मारा 
सत्ताच 
मारण क्रियापदाचे कांहीं अथेः-उडविगे ( बंदूक ); लढणं (लढाई); | साठ सोंगे वगेरे काढून मिरवणुक काढतात ती; बरसातींत रोगराई 
लगावे ( तरवार, चाबूक, छडी ); फेके, झगारणें (अल्न ); उत्पन्न करणारी मारवत नांवाची देवता; हिच्या प्रीत्यथे बरी 
घालणे ( घाला ); आरंभणें ( धांव, नृत्य, ताण, जोर, दम, यत्न); | मिरवणूक काढतात त्यावेळीं गांवाबाहेर जाळण्यांत येणारी बां 
ठोकणे (तंब); फकूदिशीं आंत टाकणें, फेकणे ( तोंडांत-मिष्टान्न, व कागद यांची केलेली अक्राळविक्राळ, प्रचंड स््रीरूपी प्रतिमा, 
` घांस, बकाणा); गट्ट करणें, खाणें ( पैसा, माल); चलाखीने व| ०खेद्णे-( ना.) ( एखाद्यास) हांकून लावणे; ( एखाद्याची ) 
हुशारीने मिळविणे, कमावणे ( घंद्यांतील नफा ); उदा० त्या |हुयों उडविणे. 
व्यापारांत म्यां दोनशें रुपये मारले; ककेशपणं व मोठ्याने उच्चा. सारघा--पु. ( संगीत ) एक राग. ह्यांत षड्ज, कोमल करभ, 
रणं ( आरड, हाक, आरोळी, कुकारा ); झपाट्याने, उत्सुकतेनं | तीब्र गांधार, तीब्र मध्यम, तीव्र घेवत, तीव्र निषाद हे स्वर अस- 
करण (मौज, कौतुक, ख्याल, वाष्कळ गोष्टी ); -“चल लौकर दात | तात. जाति षाडव-घाडव. वादी ऋषम. संवादी घैवत. गानसमय 
मार, फडशा करून टाक. ? याप्रमाणे जोरानें, झटकन्‌ केलेरें| दिवसाचा चवथा प्रहर. [ हिं. ] ०्थाट-पु. ( संगीत) एक थार 


कृत्य दाखविण्याकरितां योजलेल्या “मारणे क्रियापदाची उदाहरणं | ह्याचे शुद्ध षड्ज, कोमल ऋषभ, शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम, शुद | 


असंख्प आहेत. यावरून जोर, दम, चलाखी, उचल ह्या अर्थाच्या | पंचम, शुद्ध घेवत ब शुद्ध निषाद असे सात स्वर असतात. 


द्योतक अशा घालणे, राकणें, लावणें, पाडणे, हाणे, ठोकणे इ०| झारचाडी--पु. मारवाड देशांतील व्यापारघंदा करणारी | 
अथाच्या क्रियापदांच्या दयोतीलच मारणे हें क्रियापद असल्याचे |एक जात व तींतील व्यक्ति. -वि. १ मारवाड देशासबंधीं. २ तहे 
दिसून यत. १३-अक्रि. लागणे;परिणाम होणें. 'ह्या तळ्याची ओळ | शीय ( ब्यापार करणारे लोक). ३ (ल. ) चरते; शठ; कृपण; कावे- | 
त्याच्या ओटीवर मारती. ' | काय शरूंची झळक, चकाकी | बाज; व्यवहारदक्ष. [ सं. मरु] इह्द० मारवाडी मित्र नाहीं पाय" | 


मारती ' १५ शरीरांत एकदम उत्पन्न होणें, उटणे. ( चमक, खाना पवित्र नाहीं. ०पणा-पु. कॅजूषपणा; 


लचक, सूल, कळ, उसण इ० ); “ शीर-डोइई-डोसकें-मस्तक-| मारवी--खी. मोठ्या जातीचा शिंपमासा. याच्या शिपेश | 


मारते. ! सं. रूनमरणे; प्रॅजि. मर; पोठुँ. जि. मारार ] म्ह. १ |मारई म्हणतात. सारई पहा. 


मारशील ( जाळशील ) तर पुढं जाशीलर दूं मझा मारशील| मारवेल-ळ--युख्री. १ प्रायः समुद्रकिनाऱ्यावर उगविणा 
तर तू पुढें जाशील ( तुला पुढें काय होईल ते समजेल ). मारण्याचा | बेल, २ एक प्रकारें इरळीसारखें गवत; हैं गुरांना चांगळे माग | 


घाक घालणारास ताकीद देतांना ह्मणतात. २ मारावा हत्ती छरावा वते * कऱ्हवेळु मारवेळु गोंडाळी । ' -गीता २.५२८६. 

स्त (वान) वी प माची लकेर आारा--पु. १ (किला इ० कांबर केलेला हहला; तोफांच्या 
मारी. र त मानी होणे, गोळ्यांचा वर्षाव; मार. ' किल्याच्या पूर्व वाजूनेंच मारा केल्या 
पेगणे. चाल-घाण-मारणे-(एखाद्या वस्तूचा) वास, रंग, रुचि, |उळे यश आलें. ' ३ तोफांची रांग. ३ नेमक्या ठिकाणीं गोळा लागू 


~ बेळ. . 


र] क र्ट रोगे e i ~ |) 
छरा, लकेर, झांक असणें, मजा मारणं-चैन करणें; मौज करणे. दोण्याजोगें संधान. * त्या मोरच्याने मारा चांगला साधला. 


मार(रं)द, मारांददी--ज्ञी. खारवटांत उगवणारी एक त्या किढ़्यास दोन मारे आहेत. तिसरेकइन कोठून! गोळा ण 
काटेरी वनस्पति. - व्हावयांचा नाहीं. ? ३ तोफेचा, बंदुकीचा, आटोका, पोंच; ८१ 
मारंदा--पु. नारळ,| ताडाचें फळ इ०कांत येणारा आळंच्या | ४ एखाद्या साथीच्या रोगाने, महापुरानें घेतलेला बळी. “गध 
सारखा अकार्लपिंड; कोवळा मोड. मारीनें त्या गांवाचे दोन मारे घेतळे. ? * ही नदी प्रतिवर्षी ए 
मारपाचो--पु. (गो.) चौकोनी दगड. मारपी-पु. (कु. ) मारा घेतें. ! ५ भडिमार; मार; माराचा विषय होणें; मार ब 
खाणींतून चिरे काढणारा "मनुषय. साझा चहुँकून मारा होतो. ' ६ ( किंवा मार ) चंगळ, । 
मारफत-ती--जी. ( विशेषतः देण्याघेण्याच्या व्यवहारांत) | ( वऱ्या किंवा वाईट गोष्टीची). ७ बुडिबळादि खेळांत ५१ 
एखाद्या मनुष्याची गुजारत; विमानता; युखत्यारी; ओळख, “ज्ञ | किंवा अनेक घरांवर चाळू शकणारी मोहऱ्याची मारक शक्ति र 
'कादी घ्यायाचे, द्यावयाचें असेल ते हरीपंताचे मारफतीनें चे-दे. * वेढा; लोंढा; जोर; सपाटा. * पंधरा खेडीं पुराच्या माऱ्यात सा 
-क्रिवि, संबंधानें; निसवतीनें; कडून; तर्फेने. “मी त्याचें मारफ-|डलीं.-के २६.७.३०. माऱ्याचे आंत येणे-माराच्या ८ योचा 
तीनं आर्लोन्मी त्याजकइन ( त्याच्या नांवानें-वतीनें, त्याज-| येणे. माराकुटी-खी. १ मारफूट; मारपीट. २ ( सों 


` कडून अखत्यारी घेऊन ) आहों. ? [ अर. सुआरफत] - खेळ ) मारामारी (यांत कोणत्याहि खेळाइनं दुसऱ्या कोणाः ! 
सारबत-द्‌--खी. १ (व..ना) घिड; मिरवणूक, २ पोळ्याच्या | चींहि नरद्‌ मारावयाची असते). मारांडी-ली. (कु.) कुचंबणा 
झ्सऱ्या दिवशी गांवांतील इडापिडा, रोगराई बाहेर नेऊन घालविण्यान(मारामार-री-खरी. १ परस्पर लढणे; मारणे; युद्ध; लढाई ९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


is oP) 


` मारांक २४७३- 


मागे 


nS 


(ल. ) अतिशय श्रम. (उपजीविकेची साधनें इ० मिळविण्याकरिता सारि(र)ता--वि. मारणारा. [मारणं] ह्‌० १ मारत्याचा 
केलेले ). ‘दिवसभर मारामार करावी तेव्हां कोठें दोन आणे हातीं धरवेछ पण वोलत्याचे तोंड धरवत नाहीं; किवा मारत्याच 
येणार.' ३(अशिष्ट) पराकाष्ठेचा झपाटा व गडवड; गदी (रोजच्या | हात घरवतात, पण वोळणाराचे तोंड धरवत नाहीं. २ मारत्याच्या 
कामाची ). ७ पराकाष्टेची विपुलता ( पदार्थाची. ) ` कामाची- |मागें पळत्या . पुढें, मारता पीर-वि. १ वस्ताद; जबरदस्त. 
गाण्याची-धावण्याची - प्रयोजनाची - मारामार. ५ पंचाईत, | उतारा; वरकडी. “ त्याचा मारता पीर मी आहे. मजएुढे येऊं द्या. ' 
अडचण. ६ ( कायदा ) दोन किंवा अधिक इसमांनी सावेजनिक | ' हें औषध पित्ताचा मारता पीर आहे. ' २ तडखपणाने मारणारा 


` जागीं केलेली झुंज. [ मारणे द्वि. ] *पडणे-होणे-पंचाईत पडणें. इसम. [ मारणे+फा. पीर ] मारती- खी. १लढाऊ फोज. ' मारती 


पंचाईत होणे; अडचण पडणं. ' गोऱ्यांना तेथें घान्य-पाणी 
मिळण्याची मारामार पडली. ? -के १७.४.३०. आाराहाण-|ज्या रंगाचे पान नाहीं व जी आपण हुकुमाने मारतों अशी बाजू; 
खी. मारहाण. मारिजेखिळ-क्रि. मारला जाशील. मारू-वि.|कटाप. सारपंच-पु. डावपेच; कावेदावे; छककेपेजे; युत्तिप्रयुक्ति. 
१ मारणारा. २ मोहक; नखरेवाज; च्त्ताकषेक; मनोहर (डोळे,| ` मारुतं--पु. १ वायुः वारा; इवा. २ ज्यावेळीं प्राणवायु 
अलंकार इ० ) ३ भेदक; वाचणारे; परुष ( भाषण ) 3 ( गो. ) आंतून निघुन गगनाला मिळतो त्या स्थितीतील इुडरिनीचे नांच. 
लबाड. मारून-क्रिवि. आवेश, पूर्णपणा, विपुलता इ्‌० दाखवि- if ते वेळीं कुंडलिनी हे भाष जाये । मग मारुत एस नाम द्रोये 1? 
णारे वाक्यारँकारसूत क्रियाविशेषण, “ मारून तेल लाव आणि वळ-|-ज्ञा ६.३०१. [ सं.] मारुति-ती-ब. १ वायुपुत्र; दमान; २ 
कट चोळ. ? “ आज मारून हजारों रुपये धर्म केला. ' मारून |कचित्‌ भीमालाहि म्हणतात, “ शिकवी मारतिला भगदंत हृदयांत 
उरता न ठेवणे-वेदम मारणे; मरेमरे तों मार देणें. * त्याला |बाण शिरकविला ।! -मोभीष्म ५-४८ ` सारुतीच( ची) शपूट 
मारून उरता ठेवला नाहीं. ? मारून पीठ-पिठार करणै-|नली. ( सीताशुद्धीसाठीं लंकेत गेढेल्या सास्तीच्या इपराला राक्ष- 
( एखाद्यास ) ठेवणे; वदडणे; बेफाम मारणे. सारून सूस सांनीं चिध्या बांधल्या पण तें इतके लांबले कीं संपेचना. यावरून 
भरे-अगदी वेदम मार देणे, मरेमरे तों ठोकणे. ०मारून-|( छ.) लांबत जाणारें काम; लांवट गो; पाल्हाळ. *ांबर्णे- 
मारतां मोत भरणें-मारून नरम आणणे, बेशुद्ध करणे; वेदम (अकि. अशा रीतीने काम डांवविल जाणे. र 
मारणे. मारून येवप-(गो.) मरगी, शिट येणे. मारून कुटून-| _ मारूज- अ अज. ' हुदूर माज विला. इम 
घमकून-सुटकून-किवि. नाना प्रकारच्या युक्त्या व प्रयत्न ६६. -वि. प्रवि श्रुत. * खावेदास अज मारूज sa 
करून; जबरदस्तीने; जुलमाने; पुष्कळ श्रमाने; मोठ्या कनेः -रा ५.७३. [ अर- मअल ] उमो। स)वारदड तिर 
वारंवार प्रयत्न केल्यावर. ( क्रिय अळेवळे साधणे, करणे ).[करतो या अर्थाचा फारशी अजे, पन्ने इ०कोतीळ मायना. [ फा. 
< एकदां मारून कुन घर वांघसेसे केळे. ' [मारणे+इटणे; मारणे+ | मरू as ह व सवण 
मुटके ] सारि-करिवि. ( वाक्यांकाराथी किंवा पादपूर्णाथेक SR . एकञ स लीक र i दु स 
शब्द) आवेशाने. मार अथ ८ पहा. ' मारे मुसळाखालीं एकेकाची महिन्याच्या प्‌ द साल र स्थानां 
राळकीं फोडून टाकीन. -नामना ८६.मारेकरी-ए. एखाद्याच्या रीति व र्‍या रम स मारवाड्यांचे हिशेब. 
सांगीवरून दग्यानं एखाद्यास ठार मारणारा; वेतन घेऊन मनुष्य*| मारल कः र नी उत्तरास मिळालेले 
वधाचे काम करणारा. [ मारणं+करी ] ह या य ns ककी 
केर ) शन; वाण. * कदर्पचिया मारांका। युणांक.खी. -ख्री. चिन्ह; खूण. [ इ. ] - 

सारांक--पुन. ( महाजु. ) शख; मार्कडेय--पु. १ एक ऋषि; मार्कडेयपुराणाचा कर्ता. २ 
गोसाबीणि ते। ' -भाए ४२१. प ( मार्केडेय हा चिरजीव आहे या समजुतीवरून ल. ). अतिशय 

मारा घेणै-क्रि.फरंमरें या खेळांत आपछे फरे झाल्यावर तारा मनुष्य. [ से. मार्वडेय ] मार्कडेणाचे आयुप्य-न. 
विरुद्ध पक्षाचा खडा उचलून घेणें. दीर्घायुष्य. 

साराणु--प. १ लक्ष्मोपति विष्णु. २ इष्ण, दे राम. [मा मआगे--प. १ रस्ता; पथ; वाट. २ पंथ; संप्रदाय. ३ (र. ) 
लक्ष्मी+राणा ] > . रीति; पद्धति; सोड; सरणी; घारी, वहिवाट; चाल; परिपाठ. 

मारि-री--ली. मरी; महामारी. ` मारी-लक्षहि न तदिषु | शुर्जन देती वरासि कन्या, या । मार्गास ढेघितां मी .प्रभुजी 
हुनि अधिक प्राणिजात सारीछ। ' -मोभीष्म १०.१६. [ स. =| होव पात्र अन्याया। '-मोआादि ८.३४. ४ मोक्ष, स्वयै अथवा 
मारे एखादा सुखप्रद लोक गांठभ्याचा रस्ता. कमेमागे, उपासनामार्ग 


तीस इजार। ? -ऐपो २३२. २ ( पत्त्यांचा खेळ) आपणांजवळ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मागे २४७४ रा 
व ज्ञानमागे असे हे तीन मागे आहेत. कांहीं लोक यांतच सिद्धांत जाणें. [ सं. ] मार्गीचछन-न. ( ज्योतिष ) अहाचे न 

मागें, योगमागे व वैराम्यमागे यांचा समावेश करतात. ५ ( संगीत पश्चिमेकडून पूर्वेकडे गमन. [ सं. ] "न 
ताल देण्याची एक पद्धति. ध्रुव, चित्र, वातिक व दक्षिण असे हे सारीण--पु. शर; वाण, “ मग असंख्य सोडोनि माण । 

- चार मागे आहेत. [ सं. खृग=शोध करणें ] ( वामर. ) धरणे-१ | -जै २०.११७, [ सं. झग] ७ 
निघणे; आपल्या मार्गाला लागणे. २ रस्ता रोखणे; रत्याळा उपद्रव | मागेशिर--पु. मागशीषे महिना. [ सं. मागैशीपे ] मागे 
देणे; वाट मारीत बसणे. *फुटणे-१ रस्ता, वाट आढळणे. | शिरी-शीर्षा-शीषीं-वि. मार्गशीष महिन्यासंबंर्धी. यारी 
“खुंटी समीराची गंति । मागे न फुटे चालावया।' २ एका शीषे-शीर, मागेश्व(ख )र-पु. चैत्रादि महिन्यांतीछ नववा 

- वाटेस दुसरा फाटा फुटणे. ०मळर्ण-१ मारग मळणे पहा. २ | महिना. 
बागेत भोजन करण्याकरितां व मौजा मारण्याकरितां जाण; बन-| माचे. १ इंजी वर्षाचा तिसरा महिना, २ न्ये 
भोजनासाटीं सहल करणें. मार्गावर येणे-सुधारणे. मार्गी | कूच. [ इ. ] | 
लागणी-१ (आपल्या उद्दिष प्रवासाचा ) मागे धरणें, निघणे. २| साजेन--न. १ सिंचन; सिंपडणें. २ दुर्भाग्रानीं अथवा विद्विष्ट | 
मरणाच्या पंथांत असणे. ३ ( एखादें काये करण्याच्या किंवा ते | मंत्र म्हणून उजव्या हाताच्या वोटांच्या अग्रांनीं हृदय व शीर | 
कें करावें हें समजण्याच्या ) पंथास लागणे. ४ आरंभिरुं जाणे; यांवर पाणी शिंपडणें, ३ स्नानाने, छण्यानें, पुसण्याचे, सुवासिक | 
सुरू होणे (काम, गोष्ट). सामाशन्द- ०क्रमण-न. रस्ता, वाट |उटण्यानें इ० शरीर स्वच्छ करणे. ४ (सामा. ) धुणे; घांस; ` 
चालणे [स.] ०गीत-न. (संगीत ) यांधवैगीताचा एक प्रकार. स्वच्छ करणें. ५ सडा; समाजेन. ' केशर कस्तुरीचीं माजेने!'. 
[सं.] °ञ्ञ-वि. (काव्य) ररतेडटारू; वाटमाऱ्या. “ दुवेळघातक | -वेसीस्व ८.८८. ६ ( महाजु. ) सुखमाजन; तोंड घुगे. [ स.गूजर 
मागेष्न।? [सं. सागै+हन्‌] ०्ताळ-इ. (संगीत) प्राचीन पविञ्ञ करणें ] माजेनी-ज्री. १ केरसुणी; झाडणी, इंचही; 
ताझाचा प्रकार. हे प्रचारांतून नट होऊन अनेक शतकें झालीं | झाडण्याचे, पुसण्याचे कोणतेंहि साधन. २( रंगीत) 
आहेत. [सं. ] °ञ्जय-न. तीन मागे. मागे अर्थ ४ पहा. [ सं. ] धुतीचें नांव. [ सं. ] 
०दृशुक-वि. बाराडया; रस्ता दाखविणारा. “पाळीबंधन-न. | मार्जा(ज)र- पुन. गावांतील इवा रानातीळ मांजर, हु 
१ दभे किंवा मोळ यांचा दोर वळून तो गावाबाहेर पूर्वैदिशेकडे | रुं आणि माजेरें।? -दा ४,५.२८, [सं माजरध्यानि करणें] 
दोन झाडांस किवा खांवांस दोहीकडे वांशून त्याखाळून गावकऱ्यानीं | माईड-पु. (ग. र री oe maps: 
गांवांत प्रबेश करण्याचा विधि. २ मोळाचा दोर करून एका टोकास |जैसा । उडी घालितो संकी स्वामी तैसा। २-राम ३७. २ खंडेराव 
दीनवर्णीय ब दुसऱ्या टोकास श्रेष्ठवर्णीय यांनीं धरून ताणून | किंवा खंडोबा. ' पाहोनि माडा जजरवासी । ? न वि १७६. 
. ओढावयाचा विधि; अ [स.] प्रतीक्षा-ली. एखाद्याची |[ स. ] i 43 य, $ 
वाट पाहणे. [ स. ] 'भेद्‌-पु. १ मार्गाची भिन्नता; रस्त्याचा ०/९ म 
पालट. २ मार्गाच्या भिन्नतेमुळें किंवा पालटामुळे होणारी चुक. चिट a : च 
३ पद्धतीचा भेद. * हह या वावतीत जो कांही मतभेद दृष्टीस | मादेव--न. ९ मूदपणा न SE ति 
पडतो तो मागभेदामुळें झाला आहे. '-टि १.४९९. «रूढी- [सं.] „ ` रडुपणा. २ सोम्यता, कोमलता; श९. 
खी. ( मह्दाचु.) पंथांतील प्रचरित वतेन. “ प्रमाणपुरुष तयांची ल 
प 1' ०स्ंगीत-न. १ जें भरताला नष क ह पमार पहा. 

र ES ब्ह्मदेवा शिकविल्या-| मामिक--वि. १ रहस्य, मर्म जाणणारा; अंतगेत खुब्या, 
वर त्यानें अप्सरा व गंथवे यांच्या कडून शकरापुढें गावविळे ते | भावाथै भेदणारा. २ भदक; दपक: बारीक; च सृक्ष्म-( तके, * 
संगीत. त्याच्या नियमांत वदळ व्हावयाचा नसतो. दुसरें देशी | अनुमान, कल्पना ). ३ भेदणार; रचणारे; खोचणारे; देर 
संगीत. २ प्रचारांतून नष्ट झालेळें संगीत. [ सं, ] ०रुथ-वि. यात्रे. ( भाषण). [ सं. ] Mah ककी 
करू; प्रवासी; सुझाफर. ' मार्गस्थ देवदशीनासी आले । › -सग्र व्य ” दि 
व्शा » ह oR, आ यु. (व. ) पोळ्याच्या सणांतील दुसरा दिव | 
होती. * मःगरोटन-न. वाट, मागे, रस्ता चाछणें. [ सं. मार्गग-| मासो--ज्री. (ग , 

` अन] मार्गामागे-यु. सरळ मागे ब आङमागे, योग्य-अयोग्य! माल-_ यु. ह ie क का 
मागे. “कां जे मार्गामागे देखांवे 1 ` -ज्ञा ८.२२१. [सं.] | २४१. [सं. मढ] *खडा-पु अर्जिक्य मह, * चाणूर सुष्टिका | 
मार्गीक्रमण-न. (ज्योतिष ) नक्षत्रांच्या क्रमानें अंत्मैदाचं पूर्वेस | दीघळा विडा । क नव प या टी र. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri F 


माल. २४७५ प 


य 
minnie iti npn —— Eee 


ठे र SR क्षात्र।? | मालाचा, जिन्नसाचा धनी. ०पिसा-वि. मालाचा नाश झाल्यानें 
"एभा ३१-३८१. माळगंठी-ली, (महाचु.) मद्र वांघतात | किंवा तो नष्ट होण्याच्या भीतीनें वेड लागलेला. ०पिखै-न. 
त्याप्रमाणे कास बांधण्याचा प्रकार; विशिष्ट प्रकारें गांठ देऊन वल्न | मालाच्या नाशामुळें किवा नाशाच्या भयामुळे लागलेले वेड. 
नेसण्याची पद्धत. “ तो पीतांवरू असे वेढिला । मालगंठी । ' -दाब | ०बैदी-वि. १ ऐवजदार; किंमतवान; मोलवान. २ घणसर द्रन्याचा- 
२२४. [सै. सहअथि ] *जेठी-प. मह. माळातिणें, माळाथ | भक्कम ( वांधणी, मांडणुक ). ०विखात-खी. मालमत्ता. ०मत्ता- 
( थि ) ण-सक्रि. १ ( महाजु. ) मह्ृविदेनं वेढणे; मोहित करणे. | खी. ( व्यापक. ) सवे धनदौलत, जिंदगी, इटे; रोकड, माल, 
“ येणे; अहंकारं माझाथिल । ? -ज्ञाप्र ६.३२. २ निस्तेज होणे, | चीजवस्त इ० सामान. [ अर. माल+मताअ ] .०मयरा-शी-खी. 
करणें. ३ निःशेष होणें. “ भीतरीं मालाथिछें । साभिळासे। ' | चीजवस्त; गुरेढोरे; मालमत्ता. [ अर. मवेशी] ०मखाळा-प. 
-क्रालिका २६.४०. ४ आश्रय, आंगीकार करणें. “ तैसा प्रकृति ( व्यापक, ) १ मिश्रणाची द्रव्ये. २ इमारती इ० कामासाठी लाग- 
हे आइर। एकली नोहे गोचर। जबं एकार्थे शरीर । माल्हातीना । ? | णारे दगड, विटा, चुना, लाकूडफाटा इ० सामान: ३ उपयुक्त 
जज्ञा १६.२७७. [प्रा. ] वस्तु, सामग्री. [ माल+मसाला ] ०मस्त-वि. संपत्तीने चढलेला; 
घनगर्वित; घनोन्मत्त. [ अर. माटूनफा. मस्तऱ्मत्त ] *मालिक- 
पु. घनी. “ तरी मालमालिक व्हा त्याचे। ' -दावि ८. "माली- 
यत-खी. मालमत्ता. ' संस्थानामध्ये मालमाळीयत व स्वभाव...? 
-चाडवावा १.१३४. ०मिळ(ळ)कत-खी. माळ व चीजवस्त; 
माल--प. १ मत्ता; वित्त; द्रव्य; संपत्ति. २ जिन्नस; सौदा; | जगम व स्थावर मालमत्ता. [अर.] ०मुददल-न. झालेल्या खर्चाच्या 
विक्रीचा पदाथे; जिन्नसपान्नस, ३ किंमतीची वस्तु. ` ह्या आठा | क्रिंवा आगाऊ दिलेल्या पैशाच्या बरोबरीचा जिन्नस. उदा० माझे 
रुपयांचा माळ आहे. ४ (कायदा ) प्रत्येक जातीची जंगम | माल्मुद्दल उर्भे राहिलें-आलें-ह्ातास लागलें. -क्रिवि. १ वरोवर 
जिंदगी. ५ जमाबंदी. “ मालाचे ( रेव्हेन्यूचे ) काम. ! -निजाम-| किंमतीला '( क्रिश विकणं; विकत घेणें; करणें इ०). २ मूळ 
विजय १४.१२. ३१. [ अर. माळ] (वाप्न.) ०खाणे-(व.) | किंमतीला. ०मोळ-वि. योग्य किंमत दिलेडा; त्याच्या किंम- 
मेवा, मिठाई इ० गोड पदाथ खाणें. माळ केमाल, माळचा | तीला घेतलेला, विकलेला, मांडलेला. -क्रिवि. योग्य वि.मत देऊन. 
माळ-वाढ, सुधारणा होणाऱ्या किंवा घट, अपकार होणाऱ्या | ( क्रि० विकत घेणें; विकणे; मांडणे; गद्दाण ठेवणे इ० ). "मोल 
कामीं लावल्यावरहि ज्याच्यामध्ये बरावाईंट असा काहींच बदल | किंमत-खी. योग्य किंमत. ०वाडी-पु. (कों. ) कुल्वाडी; कूळ; 
होत नाहीं असा पदाथ (पैसा, माळ इ०). ०चथरण-(व. ) | शेतकरी. “ गावातल्या समद्या कुलवाडी मालवाडयाशी काय 


माळ--पु. परिणाम; शवर. [अर. मभाछ्‌] माळअन्देशी- 
स्री. परिणामाचा अगोदर विचार. करणें. “मालअन्देसी. ' -पेअ 
६०. [ अर. मआछू=्परिणाम ] 


पीक चांगळे येणें; माळावरचा नाग-वि. १ पैशाचा उपयोग 
` न करतां त्याचे केवळ रक्षण करणारा ( कृपण सञुष्य). २ 
श्रमाशिवाय आयती संपत्ति ज्यास मिळालेली आहे असा (इसम). 
सामाशब्द-- ०अरूबाब-पु. चीजवस्त वगैरे संपत्ति. ०कट॒नी- 
काडणी-कारी-ली. १ शेताच्या कापणीसाठी सरकारची पर 
वानगी मिळण्यावद्दळ दिलेली रक्कम; फी. २ पिकाची कापणी. 
०्काळी-जली. (व. ना. ) शेतजमीनीचा सरकारसारा. ' वऱ्हा- 
इची मालकाळी किती १ ? ०खरा-वि. पणे किमतीचा ( चेचरेछे 
किवा विरूप झाठेळें असलें तरी जें चांगल्या धातूच असत अस 
नाणें इ०). [ माल।खरा] ०खाना-पु. कोठी. °चाटी- 
चारश्या-पु. शाळेतील उपगुरु. [मात्म-चाट्या ] °जामिनकी- 
खली. सालजामिनागा अधिकार, काम. ०जामीन-पु: मालाचा, 
पैशाचा जामीन; अमूक रक्कम अमुंकवेळी देईन अशी इमी 
घेणारा. -रा१६.५०. याच्या.उल्ट हाजीर जामीन. ०टाळ-पु: 
चोज वस्त; माळ आणि इतर सामान. [माल द्वि] ०दार-वि. 


हाय? जो तो कसा तरी उपाइयानें दीस लोटतोय. '-चैत्रावळ- 
महाराष्ट्र शारदा, जून १५३५. ०शिकाऱ्या-वि. ( व. ) उत्तम 
पदार्थावर हात मारावयास संवकलेला. ०खाइर-न. मालावरील 
जकात. “ कसबो कसवो कराहरा मालसाईँर सुधी तुमपर राखो. 
-वाडवाबा १.२१. ०हराऊ-वि. तोटा, नुकसान, खरावी करणारा. 
(प्राणी, वस्तु, काम याची). माल( ली )क-वि. १ घनी; 
स्वामी. २ अधिपति; शास्ता; अधिकारी. ३ हक्कदार; जो एखादे 
काम पाहतो किंवा ज्याचें तें काम आहे असा मनुष्य. ' माझा 
बाप जामीन राहिला आहे तो त्या गोष्टीचा मारक. त्यास काय 
ते विचारा. ! ४ ( वायक्ती ) पति; नवरा. ५ ( कायदा ) एखाद्या 
कंपनीचा, मंडळाचा गुमास्ता; मॅनेजिंग एजंट. ६ (पुरतु) टोळीचा 
नायक. ७ शेतकरी. ८ जमीनदार. [ अर. मालिक; सालक ] 
मालकी-खी. घनीपणा; स्वामित्व. सत्ता. [ मालक] माल- 
कीयत-खी. स्वामित्व. ` मालकीयत व खाविन्दी. ' -दिमरा 
१.२०७, [ हिं. ] साळ युजा( झा )र-पु. १ जमीन खंडानें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माल्य्री. 


ह २४७६ 
मढे = _ ~= FRR ्स्व्त्व्च्त्च््च््ब्क 

= देणारा, जमीनदार. २ सरकारचा वसूळ जमा करून देणारा, ३ माळजादी-- ली. वेश्या; रांड; कसबीण; वेश्याकन्या, 
(व. ) पाटील. [ फा. माल्युझार॑ ] °युजा( झा )री-जी. १ सर- | [ फा. राच ] की _ यि 
कारसारा देणे. मालगुजाऱ्याचा हक. माळ(लि)म-प.गल्बताचा| माळरी--जी. म . कु.) एक प्रकारचे मातीत 
न :नो - ; परळ. - र 

शेब व व्यवस्था पाहणारा अधिकारी; नाखवा. माळत, माळ: | लहान भाड; परम : > 

डळ मालियत, माळीयत मालिस्त-ली. जिंदगी; उत्पन्न साळण-न--खी. अतिशय सुंदर खी. " मालणी कैक प्राशिती 
; बसल; मालमत्ता. 'त्यांची माल्यत फारच गेली.' -ख ११.५९५५ - विषाचा प्याढा । ? -अफला ५३. [ स. मालिनी ]. 

“ माणसास न मारावे, मालत घेऊन सोडून दयावे. ' -भाके २६.) माळणे--उत्ति. मालवे; विझविला जाणें ( दिवा ).1[ 
[ अर. मालीयत ] माळी-वि. वसुलासंबं्धी. “ माली व मुल्की.'| मालती--खी. ( कों.) गाडग्यावर (सुगडावर) ठेवण्याची 
-वाडसमा ३.२४. [ फा. माली] माळी मामला-पु. १ (जकात) | मोठी मातीची पणती. ॒ 
किमतवान माल; जो विकला असतां पैसा उत्पन्न भ प मालती--ज्नी. १ बाजरीच्या आकाराचा गव्हला; खिरीतं 
उन डं नस्ती क यी कांही घालण्यासाठी गव्हाच्या सपीठाचा फुलासारखा केलेला एक पदाथे, 
SRN OY “ते बोटवे सरबळे अणि माळत्यांला । ? -सारह ६.७७. २ एक 
किमत येणारा ( मौल्यवान जिन्नस )., जा ] Ii सुवासिक फुलझाड. छावल्यापासुन दोन-अडीच वर्षांनीं यास 
र हितीच्या योग्यतेचा; की उ शित दि "| फुलें येतात. फुलें बारीक व जरा वाकडी असतात. यांचा बहर 
( दिकत घेतलेला जिन bE a Ro a ई उन्हाळ्यांत असतो, फुलांस मधुर वास येतो. ३ एक इृत्त. याच्या 
क र ब ja ० उ% | चरणांत अक्षरं १२ व न, ज, ज, र हे गण असतात. [ से. ] 
ह त माळवा धुगरु_प॒. रेशमाची एक जात. -सुंग्या ९७, 


मालकंस--पु. ( संगीत ) एक राग. यांत षड्ज, कोमळ प 
i सनी. जात. याचे घाट 
गांधार, दोमळ.मध्यम, कोमळ नैवत, कोमछ निषाद हे स्वर! , माळदांडी--खी जोंधळ्याची एक हलकी जात. या 
लांबलचक असून कणीस लहान असतें. | 


लागतात. जाति ओडव-ओडुव. वादी मध्यम. संवादी षड्ज. 
लोहाः गारो माळदी--पु. चुर्म्यांचे लाइ. -पाक ५८. 


गानसमय रात्रीचा तिसरा, प्रहर. [ सं. मालकोश ] 
माळकांगु( गो )णी--ली. कांगोणीची एक जात; एक|.. माळप(पु) वा, माळपु(पो)हा- बा--य. पीठ भिजदून 


वनस्पती व तिचे वीज. [ सं. कुंगुनी; हि. माजकांगनी; शुज. चाग, फुगल्यावर कढईत तुप टाकून त्यावर ते ओतून दोन्ही | 
मालकांगणी; को. पिंगवी ] बाजु तांबूस रंगाच्या झाल्यावर साखरेच्या पाकांत टाकून केट 
मालकी--जी, (को. ) गठवताच्या पटाणावरीळ तीन-चार | एक कारचे मसाळेदार व हरकें घिरड्यासारखे पक्का. [ दि.) 
फळचांच्या रांगा. साळमी--खी. (नाविक) मराठ्यांच्या आरमारावरीळ दिशा 
मालकुडइ-्री. तांदुळाची एक जात, दाखविणार होकायंत्र. माळी म-इ. १ गलबतावरील मुख्य अवि 
न समालखडी--खी माठ नांवाच्या मातीची खडूची एक जात. कारी; नाखवा; -सुकाणु धरणारा. कप्तान. [ अर. सुभह्िम्‌ ] 
हिने लिहावयाच्या पाट्या इ० घासतात. माळण-म।ख्मातीने| माळच--घ. १ ( संगीत ) एक राग; यास मारवा असेंहि 
पाटी इ० घासणे. ` | म्हणतात. मारवा पद्दा. २ माळवा प्रांत. [सँ.] ०देश-पु. माळवा 
साळ्गण--प. (व. ) माळयांचा रहाळ. “ माळगणांत जा. ?| प्रांत. यांत इंदूर, उज्जनी इ० शहरें येतात. 
माळगा--पु. द्राक्षाची एक जात. ह्यास सफेत विलायती | माळ(स्ह)चणे-यक्रि. १ जाणे; विझणें (दिवा). २ (ङ.) ` 
असेंहि म्हणतात, याचें वीं अमेरिकेहून हिंदुस्थानांत आणविे, | संपणे; खालाबणें; नाहींस होणं ( आजार, देवीच्या पुटकुळ्या, 
-कृषि५१३. . भरभराट इ० ). [सं. म्लै] माल्ददवण-न.फुंकर; विझविणें मार्छ 
- साळगोंडा-उ वरीची एक जात. हिचे कणीस मोठें असून ( इह )विणे-सक्रि. १ विझविणे; फुंकणे ( दिवा ). २ नाही 
तांबूस असतें. -कृषि २९२. . - | करणें ( वंश, कुल). 
माळगोचा- ३. म्हैसूरकडील आंब्याची जात. -कृषि ६८१.| ` माळची--पु. ( संगीत ) एक राग. यांत षड्ज, कोम 
माळजा--सी. ( माळवी ) व्यवस्था; दुरस्ती. ‹ गोविद- | ऋषभ, तीव्र गांधार, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमळ घेवत, ती 
राव डॉक्टरचे हातून माजा बरोबर होत नाहीं. ' -विक्षिप्त निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूणै-संपूणे, वादी ऋषभ, संवाद. 
३.१३२. न पंचम. गानसमय सायाळ: [ सै. ] रभ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


माळश्री . २४७9७ 


माच 
स्स क 


— 


साळञश्ची--य. ( संगीत ) एक राग. यांत षड्ज, तीब्र गांधार, 
तीव्र मध्यम, पंचम, तीव्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति औडुव- 
ओडुव. वादी षड्ज. संवादी पंचम. गानंसमय दिवसाचा चवथा 


रहर. [ सं. ] माङमातील असतील, निकामी तीं दूर करावीं. ' -वाडमा 
माळा-ळू--पुखी. एक प्रकारची माती. मालखडी पहा. |२.४४. माळूमं दानद्‌, माळूम मीदानद-खी. ( विशेषतः 
माला--खी. १ फुलांची साळ; कुसुममालिका. २ मणी |सरकारी पत्रांतील ) 'कळवितों, निवेदन करतों, माहीत करतों अशा 
ओंवळेली दोरी; हारः स्मरणी. ३ ओळ; पंक्ति. [ सं. ] “द्‌ड-| अर्थाचा शब्दसमूह. [ फा. सआहूम मिदानद्‌ ] 
पु, पुष्पहार. “ कंठीं रुळताति अलौकिक । माळादंड । ? -ज्ञा ११,| माळें--न. दंडाच्या फेडीकरितां, तुरंगांत पडलेल्या नाते- 
२२०. [सं. मालाड] ` |वाइकाच्या सुरकेकरितां किंवा जप्त झालेली जमीन, वतन पुनः 
मालिगौरा--पु. ( संगीत ) एक राग. यांत षड्ज, कोमल |मिळण्याकरितां गळ्यांत नांगर अडकवून दारोदार भिक्षा मागून 
ऋषभ, तीव्र गांधार, तीब्र मध्यम, पचम, तीन चैवत, तीव्र निषाद द्रव्य मिळवणें.. (क्रि० मागणें). * काष्टाचा नांगर गळ्यांत । खांड- 
हे स्वर लागतात. जाति संपुणे-संपूणे, वादी ऋषभ, रुंवादी घैवत. इमश्रु वाढले बहुत । ब्राह्मण आला माछें . मागत | करा साहित्य 
गानसमय सायंकाल. [ सं. ] म्हणतसे । › ०करी-प. मालें भागत फिरणारा मनुष्य. 
सालिनी--ली. १ ख्रियांची एक जाति; स्रियांच्या पद्मिनी, माळे-ळू-न. १ एक प्रकारचा मऊ दगड, खडी, माटखडी 
चित्रिणी इ० चार स्थुल वर्गोपैकीं एक वरी. चतुर्बिधाजाति पहा. | पहा. २ (माल्याचे गोळे केशेछे असतात यावरून ) कणीक, लोणी, 
२ एक गणदृत्त. याच्या चरणांत अक्षरें १५ आणि न, न, म, य,य खवा इ० कांचा गोळा; पुरणाची पोळी लाटावयाच्या पूवी आंत 
हे गण असतात. [ सं. ] ०चस्ंत-पु. एक औषधी मात्रा, रसायण. | पुरण भरण्याकरितां खळ्याच्या आकाराचा केलेला कणबेचा गोळा; 
यास सुवर्णमालिनी असेहि म्हणतात. [ सं. ] डंडा. ३ गुळाची ढेप. ४ राव; काकवी. ' अद्रो गूळासाखरे 
मालिन्य--न. मळकेपणा;- मलिनपणा; घामटपणा. [ स. मालेयाचे । हे बांधे तरी एकाचि रसाचे ' -श्ञा १०.३३. ५ 
मलिन ] (गो.) गांधीलमाशी, मधमाशी इ०कांचे घर; पोळे. 
मालिस्त--खी. ( डांगदेश) माळ जमीन; एक वषै पडीत माळोणी-नी--वि. (ना. ब. ) वेचवः मचूळ ( पाणी ) 
टाकून दुसऱ्या वषी लागवडीस आणलेली जमीन. माझ्य--न. १ फूल. २ हार; माळ; पुष्पमाला. [ से. ] 
'मालिस्त--न. १ कुटणे; उेचणें. २ तयार माल. ३ चंदी. | ०ग्रथन-न. चौसष्ट कलांपैकी एक कला; हार शुंफण्याची, माला 
माली--खी ( कु. ) पाच नांवाची वनस्पति. करण्याची कस. चौसष्ट क्ला का [ स. स IR 
माळी, महाला-ली-ल्या-. न्हांवी; न्हाव्याची जात. माव्हातणे--कि. १ अंग का माज क न 2296 
“ नखें चोखाळाया माल्या बोलाविती । ' -वसा <. “ माल्हाती दाढयै । pr आ आहददारीं 
माळी(ले)तुळ्ल--ली. एक बनस्पति. रानतुळस व ही एकच. जाण; अभाब पडणे. * ऐस माजा ले संहे । ' -ज्ञा १४.२५३. 
मालीमदेन--न. (महाबु. ) तैलादि द्रव्यें शरीरास लावून | [ स. मलन होणे; जवळ असणें ] न क 
केलेले मदैन; माळीश. “ माली-मर्दैनां दीधडी राया सुरारी।'| माव--ली. १ कपट; कृत्रिमता; लबाडी, र DD 
_चवळेपू ६ फर १. [ महमदैन ] बंगाल; माया. विश्वकर्मा येऊनि सत्वर। मावेचे रचिले वैकुंदपुर ।? ३ 
माडी जिया सालिस्त--शी. १ खरारा; घोड्याची खोटेपणा; पोकळपणा; मायिकपणा. “ बाह्मभक्ति मावेचि करी ।! 


चाकरी. २ अंग रगडर्णे, चोळणे; चंपी. 


-एमा २.४९०. ४ भ्रम. ५ (गो. ) जखंम बरी झाल्यानंतर राह- 
माळुंड, मालुण--घुन: सापाची एक जात; दुततोंडे. महां-| णारा वण, चिन्ह. “माव आसा' न्कु-्दाडीचा घाव आहे. [सं.माया ] 
डळ, मांडळ, पहा. 


सह० मावेचे मंथन धुक्याचे काजळ. ०क.र-री-वि. मायावी; 
माळू(लु )म--वि. ज्ञात; माहीत; ठाऊक. * माढ्म कर ’ 


कपट करणारा. “ऐसा आतापी मावकर । भरषीस दावी बहुआद्र। ' 
-रा १५.३१. [ अर. मअलम] माळू(ल)म(मा)त-माती- खी. -रावि १३.१४५. ०खोर-वि. कपटी. ` जात फिरेभ्याची माव- 
१ घडलेल्या गोष्टीतील सै सुड, करये; यच्चयावत्‌ परिस्थिति 


` या पत्रांत जे लिहिरुं आहे ही सवे माझमृत आहे, हा मजकूर 
खरा नव्हे. ? ५ मालूम केलेली, सांगितलेली सवे हकीगत; अज. 
-वि. खोटा; वनाव (द्रत ऐवज ). “ बहुत बारकाईने (चवकशी) 


खोर।? -गापो ८५. ०भक्ति-खी. खोटी भक्ति. ' मावभक्ति ते 
र : किंचित । ' -दावि ३२१. साचा-प. चित्ताकषेकता; 
, कच्ची हदीगत. २ माहिती. “ माझी माङ | नसावी " 
re asl का माहितीचा कागद. ३ पत्रातील |सो हिनी. -शर. [ स. माया ] साविक माधिय, साची-वि. 
मजकूर. -पया १८२.४ भाषण, शेख इ० काचा ) खोटेपणा. | मायावी; आमक; लाघवी, ` परि तो मावियांचा रा3”। ' शिश 
शको, ६. ११ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माव ___ ~ nnn 
३९४. मावेचा-वि. १ खोटा; कपटाचा; ख्वाडीचा. २ अवाः| माचळ--न. महाराष्ट्राच्या पश्चिमेकडील हृद्दीचा व सह्या 
स्तव; पोकळ; ढोंगीपणाचा. ३ खोटें; ऐंद्रजालिकर; मायावी. | द्रीच्या पूर्वेकडचा प्रदेश. सुऱ्हापासून आरंभ होऊन हा पुंवकडे 
मावेचा सूग-प. ( मारीच राक्षसाने स॒गाचे रूप धारण केलें चाळीस पन्नास मेलांपर्येत पसरला आहे. र मावळणे ] चोवीस 
होते यावरून ल. ) दिसण्यांत मोहक, मनोहर परंतु आंत पोकळ  मावळ-न.अव. जुन्नरपासुन चाकणपयंत घांटावरील 'बारा 
अशी वस्तु. मायेचे मेथन-न. वऱ्हाडगोष्टी; लमगोष्टी; चांभार | मावळे-१. शिवनेरी, २ जुन्नर, रे भिमनेर, ४ घोडनेर, ५ 


फट; नसती उठाठेव. भिननेर, ६ भामनेर, ७ जामनेर, ८ पिंपळनेर, ९ पारनेर, १० 
माव--खी. (गो. ) कोणत्याहि फळाचा दळदार भाग. | सिन्नर, ११ संगमनेर, १२ अकोळनेर व पुण्यापासुन शिरवळ- 
[माया ] £ पर्यंत कोकणांतील मावळेंः-१अंदर मावळ, २नाणे मावळ, ३ पवन 
माव-वो--प॒ (गो. कु.) सासरा. [मामा] मावडां-छी. मावळ, ४ घोटणमावळ, ५ पौडमावळ, ६ मोसे मावळ, ७ मुठे 
(कु. ) सासुरवाड. [ मामाचा वाडा (घर) ] मावळ, ८ गुंजण मावळ, ९ वेळवेड मावळ, १० भोरखोरें, ११ 


मावडा--पु. फिकट निळा रंग. माचडी सुरळी-न.| शिवतर खोरे, १२ हिरडस मावळ इ०. [सं. म्ठे |] मावळा- 
(विणकाम) फणीच्या एका घरांत काळा धागा च एका घरांत | पु. मावळ प्रदेशांतील इसम. मावळी-वि. मावळ प्रांतासंदर्धी; 
सावडा असें उभार व आडवण सवें काळे, किनार कोणत्याहि |मावळांतील ( वस्तु, माल ). 
प्रकारची, अशा प्रकारचें झगडे. ` माचळण--पु (राजा. ) पश्चिमेकडील वारा. 


मावडी--लरी. काइलींतीछ उसाचा रस ढवळण्याचा लांकडी] माचळंग-गी-लिगी-- खी. १ महाछुंगाचे झाड व त्याते 


पळा. फळ. महाळुंग पहा. [ सं. मालुछुंग ] 


२४७८, | माशी | 


मावंडोळ-. ( गो. ) आग्या घणस; घोणस. [मांडळ ]| माचळण--खी. १ आत; आत्या; बापाची वहीण. २ (दों) 


माघणे--अक्रि. सांठणे (भांड्यांत, जागेत ). माणें पहा.| मामी. [ सं. माहुलानी ] माचळए-पु. मामा; आईचा भाऊ. 
“ आनंद तीचा हृदयी न माये। ? [ सं. मारमोजणे ] [ सं. मातुल=मामा; प्रा. साऊओऽमावळा ] 

मावंदे-धे--न. काशीयात्रा करून घरीं आल्यावर गगापूजन,| माचळणं--अक्रि, १ अस्तास जाणें ( सूये, चंद्र, आकाशस्थ 
देवास नैवेद्य समपैण व ग्राहमणभोजन इ० करावयाचा विधि. तारे ). २ (ल. ) ओसरणे; नाहींसा होणे; मरण; अदृश्य होणे 


समारंभ. मांउदें पहा. [ सं. मा-वद ] (देवी, खरूज, पुटकुळ्या, फोड ). ३ पाकळ्या मिटणे ( सायंकारटी 
मावरुख--पु. एक वृक्ष. फुलाच्या ). ४ (छ. ) बुडणे; नाहींसे होणे; मालवण. ( कीर्ति, 
मावली--पु. (कं. ) कोठिछके करणारा, तंतूंचे जाळे पसर- | वैभव, थोरवी, जीव ). [से-म्कै] मावळत-क्रिवि. पश्चि 
णारा कोळी. मेकडे. ' तूं मावळत तोंड करून बैस. ' माचळत-ती-ली. 


माव(ड)ळी--खरी. १ आई किवा आइ्रमाणें मानिळेल्या वृद्ध मावळण्याची जागा; पश्चिम दिशा. मावळती बाजू-स़ी. 
वाईस आदरानं म्हणतात; गरीब, प्रेमळ, घेशील खरी; साउडी | ( माण.) पश्चिम. मावळो खरणे- क्रि, मावळावयास आणे. 
पहा. “ मुखीं प्रगट होय जी करि सुखी जना मावळी । ` मावळणे. ' कां मावळों सरला दिवो । ? अझ्‌ ७.१८९. 
७३. २ ( लडिवाळपणे ) आईस म्हणतात. “ बुझावीतां माउली | मावा--पु. आरखन घट केळेरे दृध; खवा. 
काय वोळे। अम्ही देवासी नाहि पूजियेछे ii -धुवचरित्र ११. माघा--पु पिकावरील जतु प्रत्येकी. हव संघ करून राहतात. 
( नवनीत ए. ४११ ). ३ ( -अव. ) जलदेवता. [ सं. मा ] बहुतेक पिकांवर मावा पडतो. हे पानांतील रस शोषून घेतात. -वि. 
मावशी_खी_-जी. १ आईची बहीण. २ (अशील )| पिवळसर हिरव्या रंगाचा, ही 
उद्दान सुच जननेंद्रिय. ३ पूतनाराक्षसी. [ सं. मातृष्वसुका;  माविजा--क्रिवि. ऐवजी; वदली. * वकलातीचे माविजा 
म. माउसिआ; हिं. मौसी; कांहीं भाषांत मासी ] मावस-वि.  ताळका द्यावा. ? -रा ५.१९५, [अर. मुआवझारवदली भरपाई] 
मावशीकडीळ आपल्या नात्याची माणसें ( बहीणभाऊ इ० ).| माश--न. चरित. [फा.] 
यांच्या नांवापूवौ लावावयाचा शब्द. ०ब्यहीण-खी मावशीची माशि(शी)क--न. मासिक पहा. 
अ *भाऊ-पु. मावशीचा मुल्गा. मावसा-पु. मावशीचा| माशाचळ्ण--न. मायाच्या यव्याची चळवळ व घब्यता 
मासेवळण पहा. 


मांवसाळें--न. मिरवणूक ( नवरदेव, मुंजा सुळगा, देव 
कांची 2 पेच ६० माश्ी--ख्ी. : सपक्ष 
कांची ). (कि० काढणें; निघणे ). [माणुस ] शीः १ मक्षिका, एक घरांत आढळणारा 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जीव, कीटक. २ नेम धरण्यास उपयोगी असें बंदुकीच्या तोंडावरच 


ड 


उ 


जु 


माशीसारखें चिन्ह; मासकी; मखी. [ सं. भक्षिका; प्रा. कोच्या टोकावर नेम मारावयासाठी असलेलें चिन्ह, खूण. २ 
मक्खिआ; पं. मक्खी; सिं. मखी; हिं., गुज. माखी; हिं. (वे.) माशी. माखूक-न. ( राजा.) माशी; मक्षिका. मासूक- 
मछिआ; वे. माछी; फ्रॅजि. मखी] म्ह० ( व. ) माशी पादली | मारा-वि. ( राजा.) माशी मरेल इतके अतिशय जालिम. 
=माशी शिंकणे या अथी. ( वाप्र.) साशा उडवणे-स्वस्थ बसणें. ( तंबाकू, तपकीर, भांग इ०); चेटक्या किंबा अत्यंत दुष्ट व मारक 
माशा खाणे-गिळणे--१ मूखे, गोंधळलेला, बावरा झालेला |दृष्टीचा ( मनुष्य). 
दिसणे. २ गमणं; रेगाळणें;- चाचपडणं. माझा मारणे-मारीत| माख--पु. मध्य; मधील भाग. माखाबरीळ-वि. (गो.) 
बखणे-निरद्योगी वसणं. माशी लागर्णे-१ दागिना इ०च्या | शोडीच्या मध्यावरील, मधील ( वल्हेकरी ). 
वरील सुलामा, पातळ पत्रा झिजून आंतील लाख दिसूं लागणे.| मास--पु. महिना. बारा महिने पहा. [से.] (वात्र) मासपक्ष 
२ एखादे कामं चाळ असतां तें मध्येंच थांबणे; अइणे. ' पण - महिना किंवा सहा आठवडे 
कुठ माशी लागली १? -नाकु ३.७७. ३ मळमळूं लागून वांति लागले, लोटले इ०. मासपक्षाच्या आंत-महिनापंधरा दिव- 
होणे. ०शिकर्णे-( हानि किंवा अनथकारक गोष्ट घडून. येण्यास | सांच्या आंत. सामाशव्द--०दान -न. दर महिन्यास द्यावयाचे दान. 
कुक कारण दाखविणाऱ्या माणसाच्या उपहासाथै योजतात )| ०नद्दाण-न्हाण-न्ह्ाणे-चेद्‌ ग-न.विवाहसंस्कारास एक महिना 
हरकत येणे; अडथळा येणे ( माशी शिंकणे ही गोष्ट अशक्य |ज्या दिवशीं प्रा होतो त्या दिबंशीं वधुवरांस एक स्वान घाल- 
` तेव्हां असेच असंभवनीय कारण सांगून कायै बंद ठेवणारास उद्देशुन ण्याचा समारंभ; आठनहाण पहा. [ सं. मास/स्नान ] ०. 
उपयोग ). ( नाका-तोंडावरची ) माशी न हाळणें-गरीब महिना-पंधरा दिवस. [ सं. मास+पक्ष ] °बडा-उ. ( कों. )मास- 
सवभावासुळे कांहीं न बोलणें. माशीला माझी-( नकल करि-|वेवतेसवंधी केले जाणारे मासइत्य. माखांत उनः मदि 
तांना मुळच्या लेखांत शाईवर माशी बसून डाग पडला असल्यास |न्याचा अंत; चांद्रमासाचे त्रयोदशीपासून पती पदेपयंतचे दिवस; 
नकटेंतहि तसाच डाग दाखविणें याव€ून ल.) हुबेहुव, विनचुक दुटके दिवस. [ सं. मासरन अंत ] सासिक-न. १ महिन्याचे वेतन. 
पण अथै न समजतां नक्कल करणे. माशी हागणे-क्रि. जना-| २ प्रतिमार्सी निघणार पुस्तक, ३ वषैसमाप्तीपयत, द्र महिन्यास 
वराच्या अंगांतील ब्रणांवर कीड होण्याची चिन्हे तड गुळा- hr राद्ध. -वि. महिन्यासंवर्धी, महिन्याचा; 
वरल्या माशा किंबा साखरेवरळे मुंगळे -जोंप्येत गोडी | दर मर्दिन्याचः (उ. रीर , क स 
(उत्कर्षाचे दिवस) आहे तोंपर्यंत मित्र म्हणविणारे लोक. माशांचा मां(मा)स--न. तीळ स्त ote 
घाघ-पु. माशा पकडणारा कीटक, कोळी, रजि. मस; पोदुजि. मास] se दिस मोती 
__. माशी--वि. मासा नामक वजनासंवंधीं. सभासांत संख्या- मास भाज". पाना कची ही स कु य 
वाचकांसह योजतात. जते-एकमाशी-दुमाशी-तिंमाशी -चौमाशी. दूध थोडे अशी गाय्‌,म्हैस यांच ठे ह). कासा खर 
ए नांचा न. ( निदाथी ) मांस; विदारलेठें, डिन्नमिज्न होऊन इकडे तिक 
माशी, माशीचे झाड--ल्ीन. एक छा Re पेले मांस; बायांतून, जखमेंतुन लोंबणारे मांस किंवा आंतड्याचा 
प केळ मारण्यांत उपयोग करितात- या लोबणारा भाग.नासणारें,वाईट, मुरदाड मांस. [मास+ऋण] भ्कण- 
भाशासारख फूल यत. द - विण्याकरितां केलेळे मांसाचे तुकडे. ०कार-पु. 
माशू(प)क--जी. १ प्रिय; प्यारी; रमणी. २ रंडी; रखेटी. त्त हः जयात दुसया कप 
-वि. प्रिय; कमनीय; रमणीय; सुंदर. ` माक मऊ सुख तर पु: मांसाडुंद; चरणारा व्रण. ०भरू-वि. दळदार; गरभरू( फळ); 
सुमार पुष्पाहून अरवा । “अला २३० [ अर. ] मा घयी भरळेही (करनी, पुरणपोळी ). “भक्षक-वि. मांसा 
कडा-वि. सुद्र. A क्षिवा हारी. [सं.] °मच्छर-न- मांस वगैरे. सा( मां )खळ-वि. १ 
माष--पु. १ उडीद. २ ( जवांहिरी धंदा ) पाच, मळ मासाळ; मासानें पूणे असें, २ (छ. ) मासभरु; पुष्ट. मासवा- 
दहा रतींचे वजन. [ सं. ] ०तेळ-न. एक औषधी तेल. ब.) मांसाचा किवा झाडाच्या ज एल जा 


en क अ किंवा झाडाच्या जखमेवर वाढणारा भाग. सासत्रण-पु- 
व उडदाचा काढा ह्यांमध्ये हें तल सिद्ध करितात. य्‌ 


नाश करितें. -योर १.७६७. ०पर्णी-ली. अ ह i Te मा 
न, जविले , सांसान्न पदा. । स. er जी , मांसल. ' [सा 

उ pr समुदाय. -स्री. (राजा. )| ११-१३१ सांसागळा-वि. त क र 
अ मासकी-खी. (राजा. वा. ) १ बंदुः। गळा । २-झामुदि २.३१; म बुद „ केकेट रोग, -राक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 898190 


मासडभात 
NS SSO SS च्च 


10 कक कळा 
- २६८. मांखाह्ारी-वि. मांसावर निर्जाह करणारा. माखु(सो) 


रडा-उ-पुन. ( गिदाथी ) मासकंड पहा. मासोंडणे-अत्ति. 


२४८० 


माहात्म 
>>>. चक्त्क््त् जत्रत्त्त्त्त्क्तत्त्ह् र व्या 


'पायाच्या वोटांत घालावयाचा खि्रियांचा एक चांदीचा दागिना, 


( कु.) मासो. ३ अतिशय मांसळ कांस (गाय, म्हैस यांची), 


(ब ) अंगावर मांस वाढणे; व्र होणे. ' म्हैस मासोंडली. * मासोळी कोर्थिबिरी-ली. एक अटकारविशेष. “ खूंटा रोप 
प्रासोळ-वि. ( गो. ) मांसयुक्त. असे विशाळ झुवका मासोळि कोथिविरी । '-अकक २, अनंत 
मासडभात--न. एक प्रकारच भात. याचा तांदूळ तांबडा |कृत सीतास्वयंवर ४३. मासोळीबाळी-खी. मासबाळी पहा, 
च हलक्या प्रतीचा असतो. न माखा--पु. १ आठ शुंजांचें वजन. २ (न्यापारी, सांकेतिक) 
मासला--प. १ नमुना; वानगी. २ डौल; आकार; घडण; | चार आणे. | र 
घाट; तऱ्हा; फर्मा; कित्ता. हे दोन्ही घोतरजोडे. एका मास-| मां(मा )सान्न--न. माषान्न; उडदाचे पदाथे. पूर्वी श्राद्धं 
ल्याचे आहेत. ' ३ रुचि; अनुभव. ` याचे गाण्याचा मासला |मांसाभन वाढीत असत परंतु पुढें याचा निषेध करून त्या ऐवजी 
पाहिला. ४ उदाहरण. उत्तम शुणांचा हा एक मासला आहे. '| माष घेऊ लागले. यावरून माषान्नापासुन मांसान्न हा रव्द अप- 
[ अर. मसल ] मासलेदार-चाई क-वि. १ चांगल्या जातीचा; | अंश व अर्थविपर्यय होऊन उत्पन्न झाला असावा. 
सुरख; डौलदार, उत्तम घाटाचा, तोडीचा; नझनेदार; तऱ्हदार.| माखी-सीं-सना. (महानु. ) मजसी; माझ्याशी. ' साझेंनि 
२ विचित्र. [ रर आंगलगें मासी । वेर चाळीति अहर्निशी । ! -ऋ ५५. 
माखा--३. १ मीन; मत्स्य. सङ प्राण्यांपैकी अगदीं  मास्तर--पु. शिक्षक; विद्यागुरु. [ इ. मास्टर ] 
खालच्या जातीतील प्राणी. हा नेहमीं पाण्यामध्ये राहतो. श्वासो-| माह--प. महिना; मास. ' यांचें देणे चालते माह्दापासोन 
च्ड्वासाकरितां कहे असणे हें याचें मुख्य लक्षण आहे. माशांचा उप-| मागील गेला महिना देखीळ.धरिलें असें. ? -रा ६.१९८. [ फा. 
योग खाण्याकडे, तेल व औषधी द्रव्ये काढण्याकडे करितात. २ माइ] ०ब-साह-क्रिवि, महिन्याच्या महिन्यास. [फा.] 
(सोनारी) माशाच्या आकाराचा सोन्याचा दागिना, पानडी. याच्या | ०घार, साहे(ह)वारी-नछी. १ मासिक पगार, भत्ता, नेमणूक. 
तोंडाजवळ वरील बाजूस एक टीक व खालच्या बाजूस एक टीक |( क्रि० वांधणे, वांधून देण; ठरविणे ); घडलेल्या गोष्टींचे त्या त्या 
बसविळेछी असून फासा छाविछेला असतो. ३ एक मुलींचा खेळ. | महिन्याचे टेवहेरे टिपण, -क्रिवि. महिनेवार ( पैसे देणं, हिशेब 
[ सं. मत्स्य; प्रा. मच्छ; सि. मच्छ; हिं. म(मा )छ; वं. माछ; | चुकता करणे ३०). साहान-वि. महिन्याचा. ' सवव रोजमरा एक 
युरोपियनजि. मचो; आर्मेनियनजि. मथसब; पोतुं.जि. माझे ] | माहान. ? -वाडवावा १.२७, न 
ग्ह० १ जळांत राहून माशाशीं वैर. २ माशाच्या पोरास पोहावयास माहतानी--त्ि.वि. ताव्यांत; सत्तेखाली. | अर. मा-त्ह- 
शिकवावयास नको. माशांचे जाळं-न. १ मासे पकडण्याचे तानी ] rh व्य | 
त र र Mr च विर विणीचें कापड. | माहदत-असारी-वि. ख्हांकित. [फा. मवद्दत--आसार] 
चयन, विपारी मासे चावस्याने होणारी दाइ, सुज व ज्वर हीं| माहनसूळ--न. एक प्रकारच लोणच्यांत घालावयाचे मूर. 
इक्षणे. माशाने गिळलेल माणिक-न. (छ.) एखाद्याने गिळत माइनमूळ पहा, 
केलेली व पुनः परत न मिळणारी वस्तु; कर्धी न भरून येणारी माहवळ-मक्सूद्‌--डी. विनंति [ फा. मुहव्वाळि मक्सूद्‌] 
Sn त्त य स्रियांचे एक। आाहचळ-मराम- डी विनंति [फा ; न मराम्‌] 
"पण. | सासवा | मासळी-खी. १ विक्रीकरिता इ०| माहसरा--पु. २ उन 7 
मांडलेल्या रिवा राशिरूपानें असणाऱ्या माशांचा ढीग. २ च्य ला २ र सर i 
मासा. मासामाखा-प. एक सुखांचा खेळ. मासेगाळणा-| माहा--वि. महान्‌; मोटे, * कीन मा हादोष जाती । £ रा 
ह ( ) अतिशय विरळ विणीचा ( ज्यांतून | ४.२.२७. महत्‌ पहा [सं महान्‌] ड छं 
मासा गळेल असा ) कपडा. -न. १ बाव्रलेल्य Fei 
rood ne र पाऊस, माहार, माहाळ- महाग, महागण इ० पहा. 
घांद्छ. ३ ( ल.) (सामा ) त्रेधा होऊन हगवगीन मा त्ता) माहात्म-त्म्य--न. १ महिमा; मोटेपणा; थोरवी; प्रभाव, 
मार्गे फिरणें ब | तेज. “ निज-पद-विभवाचे काय माहात्म्य आहे । › -नरहरि 


पळणे; गाळण; र । गायींचे मासेवळ र 
४ CS) A मासेवळण झालें. ? | गगारत्नमाला (नवनीत पृ. ४२६ ). २ शौर्याचे, अदभुत कृत्याचे 
ल्हान मासा. मासळी अर्थ २ पद वे मासोळी-जी. १ चीन; दंतकथा, वीरचरित्र. ३ चैत्रादि महिन्यांत करावयाची ह: ! 

प माशाच्या आकाराचा | पुण्यकर्म व त्यापासून मिळणारें पुण्य यांचे वर्णन ज्यांत आहे असे 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माहालदार २४८१ 


EE 


_ माहेश्वरधूप 
म य ााााा्ाााा्ा्ाा्यानयान सवा 


बारा महिन्यांतील प्रत्यक महिन्यासंवंधीं वणेनपर भ्रं. उदा०| . माहुर--वि. मधुर; गोड. [ मधुर ] 
वैशाखमाहात्म्य, ज्यष्ठमाहात्म्य ३०. ७ पुराण; ` वणेनपरम्रंथ.| माहुरा--पु. (ना.) सराव; संवय; रावता. 
उदा० देवीमाहात्म्य; तापीमाहात्म्य. [सं.] माहुरा-री--वि. माहूर देश्यासंवंधी; (म्हैस इ० ). 
माहाळदार-. न्हावी. 'हाडपे चोर माहालदार।'-वावि | माहु( व्ह )रे--नगव. नदी इ०तील घरून आणलेले, विक्रीस 
६९. [महाली ] मासे. ई 
माहाचाक्य--न. तत्त्वमसि हें वाक्य.(.) महावाक्य पहा. माहुली--ली. एक झाड. याचीं पानें बरींच मोठीं असून 
' माहावाक्य उपदेश भला । ' -दा५.६.११. तजे ब्रह्म हें छवे- | त्यांच्या पत्रावळी करितात, 
दांतील, अहे ब्रह्मास्मि हं य्चवैदांतील, तत्त्वमसि दें सामवेदीय माहुळुंग-गी--( प्र.) महाळुंग, महाळुंगी पहा. 
व अयमात्मा ब्रह्म ह अथवैवदीय अशीं चार महावाक्ये आहेत. माइत-द्‌--प्‌. हत्ती हांकणारा, राखणारा; मह्दात. [ सं. 
[ सं. महावाक्य ] _ _ महामात्र] ; 
माहि-ही--ली. छत्र; उंच छत्री. -शर. “ माहि सेषड्र| माहे-. महिना. हा शब्द फक्त कागदोपत्री महिन्याच्या 
सूर्यापाने । '-दा ४.५.२०. -पु. मत्स्य वगरे सन्मानदशक चिन्ह नांवामागे जोडतात. उदाऽ माहे मोहरम; माहे चेतर. [फा. माइ] 
मकरध्वज. “ माहि सोऐवे तगरी ढाला। -सप्र२१.४३. ०दार- ०शुद्स्त-. गेला महिना. [फा. माहू-गुदस्त]०|द्स्त-स्तां- 
वि, १ माशाचे चिन्ह असहेळे निशाण घारण करणारा; मकरध्वजी. | बि, गेल्या महिन्यांत. [ फा. साहुगुझकता ] *द्रमाहे-क्रिवि 
२ छत्रधर. [ फा. ] "म(सु)रातब-पु. १ मत्स्य व सोन्याचे | महिन्याच्या महिन्यास; माह-व-माह. 
दोन गोल मिळून होणारें व हत्तीवरून मिरवावयाचें वहुमानाचें| माहे--किवि. मध्यें. ' गवतमी प्रदेशी जळमाहे । '| सं. 
चिन्ह. हा मान फक्त राजांना व मातवर सरदारांना मिळालेला | मध्य ] 
असतो. २ मोगल बाद्शहाकइन महादजी शिंद्यांनी पेशव्यांसाठी माहेर, माहिरघर--न. १ ल्म झालेल्या मुलीच्या आई- 
आणिलेलीं सन्मानचिन्हे दोन मुखवटे व दोन अब्दागिऱ्या मिळून | वापांचे धर; तिच्या सासरहून भिन्न असं आत्तस्वकीयांचें घर. २ 
मिरवावयाचे एक राजचिन्ह. [ फा. माही मगातिव ] माही(हि) | छ.) आसरा; विश्रांतिस्थान; सुखाच्या आश्रयाची जागा.  साधु- 
मोतेब-न. अलंकार; सरंजाम. 'सरज्या तोरड माहीमोतेव शिवा- संतांचे माहेर । वाप रुमादेवीवर । › ३ उत्पत्तिस्थान; जन्मस्थान. 
जीला । ? -ऐपो २२. [फा.] | ‹ ना तरी सकळ धर्माचें माहेर! !-ज्ञा १.३१. ४ मायबाप. ‘जरी 
माहिती--ली. परिचय;ज्ञान;दखलगिरी; साहितगारी. [ अर. माहेर श्रीमंत होतीं । तुम्हा ऐसीं ।' -ज्ञा ९.३. [ सं. मातृ प्रा. 
माहीयत्‌] माहितगार-वि. १ परिचितः माहिती असलेला. २ | माइघ(होर; गुज. माहीरुं] स्० माहेराची पेज सर्वोगास तेज 
वाकवगार. [ फा. ] माहितया(गि)री-खी. माहिती. माहीत- (घरच्या साध्या अन्नाची बरोबरी दशासहि येत नाहीं या क 
खी. परिचय; परिज्ञान ( विदया, गोष्टी, स्थो यांचें ). “ या प्रांता- साहियेरें-वि. मायेचे; माइर्च. -शर. ०पण-न. माहेरी राहणं. 
तीळ काटक वगैरे माहीत यांस वाटेची व मुक्कामाची माहीत पुसत ,, चाट-झो. १ ख्ियांच्या देसांचा उजवीकडे काढलेला भांग; 
होते. -ख ११.५७१२. -वि. १ ज्ञात; परिचितः २ जाणता; डावीकडच्या भांगाला सासुरवाट म्हणतात. २ माहेरघर.०वाशीण- 
माहितगार. * श्रीमन्त गैर-माहित व नानाश्रमाण दुसरा कारभारी वासा, माहेरकरीण-खी. ल्मानंतर आपल्या माहेरी रहावयास 
कुणी माहीत नाहीं. ' -ख १०.५५५०. ` | जहिली मुल्गी; माहेरी आडी खी. “वाशीण सझुरडणे--. 
माहिरू--वि. कपाळावर तिकोनि पश्च असटेला ( घोडा ). न आलिही सुढ्गी परत सासरी जातांना हिला मुरड घतहेही 
-भश्वप १.१०४. जी घालणें (म्हणजे ती सुलगी सासरहून माहेरी 
माहिष--न. म्हशीपासून मिळणारी कोणतीहि वस्तु ( दूध, जर दावि लगी म आहे). ०वास-पु.ल्य़ानंतर मुलीचं 
लोणी, शेण इ०). [स.] र ण 


माहेरी राहणे. ~ च्य 
माही पली ( बायकी ) माघ महिना. दहि महि | माहेबणी--जी. १ गरोदर स्री. “ माहेवणी भ्रयत्नेसी । 
यांतील. [ सं. माघ ] 


_क्रिवि. दरः | चुकवीजे सेजे जेसी 1? -जञा १८.८६६. २ रजस्वला स्री." कीं 
माही (हि)ना, म नसि Fe माहेवणी पापियें। उघडी केली विपायें। ' -ज्ञा १६.१४४. [ सं. 
महा. [फा. माहाना; माह्दौना 


सास . म. ] 
.स्जीन. घराच्या छपराच्या |स म. माह व , 
हल ती, माहटी पान. छनाचया यग |. साश्रयः पक्या सोरी च 
न गः ss त . | शिलारस, दालचिनी, जटामांसी; मांजराची विष्ठा, नखला, वेखंड 
ळीच्या खालीं बाझाला आडवी फळी. FR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माहो 


केस, सापाची कात, हस्तिदंत, शिंग, हिंग, व मिरीं या सवं वस्तू 
समभाग घेऊन त्यांची केलेली चुरी. स्कंदोन्माद, पिशाच्च, राक्षस 
ब देवग्रह यांचे आवेश व तज्ज्ञन्य ज्वर यांचा नाश करण्यास ही 
घुरी उत्तम आहे. -योर १.३५८. [सं. ] 
माहो--ए. माघ मास. ' माहो शुद्र दशमी पाहुनी युरुवार । 
केला अंगीकार तुका म्हणे। ' -ट्गा ४८६. [सं. माघ ] स्ह्‌० 
माहो आणि हिंवाचा लाहो. 
माहोरा--पु. (व. ) सवय; अभ्ग्रास; माहुरा पहा. 
माळ--री. १ फुलांचा हार; माला. २ फुलांतील पाकळ्यांचा 
घेर, दळपंकिति, संख्यावाचकासह समासांत योजतात. उद्दा० एक 
माळ, दुमाळ, तिमाळ ३०. ३ रत्ने,मणी यांची माला;हार; स्मरणी. 
४ (ल. ) सर; हार; माला. ५ ( सामा. ) वस्तूची परंपरा, साखळी 
(रह्ारगाडग्यांतीळ लोट्यांची, वस्तु हातो हयात देण्याकरितां मजुरांची, 
मनुष्यांची, इरिदासांचो, आळीपाळीने काम चालविण्याकरिता 
याज्ञिकांची ३० ). ( क्रिश लावणे; लागणे ). परंपरा. “ म्हणोनि 
वैष्णव कुळमाळ। वंदिली सकळ ग्रेथार्थी । ' -एभा १.१३८. 
६ विहीर इ०कांतील पाणी वर आणण्याकरितां खापेकडांचे दोन 


भाळ 
` 
माळेचे मणी-पुभव. ( एका मार्ळेतले सगळे मणी सारखे अस. 
तात. यावरून छ. ) एकासारखे एक ( वाईट ) लोक. सामाशब्द- 
०काठी-री: रद्दाटगाडग्याचो माळ इकडे. तिकडे सरू नये 


विवक्षित जागेंदून जावी म्हणून विहिरीत आडवा वसविलेला 


लाकडाचा दांडा. ०खेड-न. ( कों. ) १ रहाटगाडग्याच्या भोंव- 
ताळची कांहींशी मोटी माळ. २ जुन्या झालेल्या माळेतून खापे.. 
कडे काढून टाकल्यावर तिच्या राहिलेल्या दोऱ्या; तुकडे. यांचा 
दोऱ्यांप्रमाणं उपयोग करितात. [ माळ--खंड ] माळका-खी. १ 
माळ; ऊोळ; रांग; परंपरा ( वस्तु, सजीव प्राणी यांची). ( क्रि० 
लावणें; लागणें). २ (कुणबाऊ) गप्पागोष्टी. [ सं. मालिका ] 
माळणें-सक्रि. १ डोक्यांत फुलू, फुलांची माळ घालणे. ' गोरकांति 
तारण्यभार । माळिळे सुगंधपुष्पाचे हार । ? -सिसं ४७.१५८, 
२ माटत ओंवणे (फुलें); माळ शुफणे. माळ प-सक्रि. ( गो.) 
डोक्यांत घालणे (फुले). माळाकार-पु. माळी; माळा करणारा. 
' माळाकार तरूंचे घेतो फळ पुष्प जेवि देवि नपा । ' -मोसभा 
४.२४. [ सं. मालाकार ] माळादृड-पु. फुलांचा हार. ' केटी 
रुळताति अलौकिक । माळादंड । ? -ज्ञा ११.२२०. माळिका- 


' वरून ). ( खंसाराची-कामाची )-माळ घाळणे-पडणे-- 
संसाराची, कामाची व्यवस्था एखाद्याच्या गळ्यांत टाकणे, पडणें, 


वाजूस वळटेली, लोटे बांधलेली रह्दाटगाइम्याची दोरी. ७ (ल ) | घटी-खी. रहाटगाडगे; घटीय्र. ' इसारकु.पाचां पोटीं । कमे 
नवरात्रांतील, प्रत्येक दिवस (कारण नवरात्रांत प्रत्येक दिवशीं |माळिका घरीं । ? -ऋ ३०. 

नवीन फुलांची माळ बांधावी लागते.) ' आजची कितवी माळ| माळ--पु. १ खडकाळ वि.वा नापीक असा भमीचा उंच व 
आहे * ८ ( विणकाम) गती देण्याकरितां रहाटाला व कांडी | विस्तृत प्रदेश; मैदान; डोंगरमाथा; सपाटी; पठार. ' गोवऱ्या 
भरण्याच्या चाती'ला जोडणारा सुताचा पश्च, सुतळी. ९ दोराची| आणाया जावें माळावरी । ! -रामदासी २.१३८. २ घराचे वरचा 


. शिडी. ' दिष्ठीचा विद्या अपेशी, पांच सात रोजांत ह्या करून | खदान मजला. याची जमीन (तक्तपोशी ) कडयांच्या ऐवजी 


माळा लावून हस्तगत केला. ' -भाब ९१. | सं. माला ] (वाप्न.) | बांबचे तुकड आडवे बसवुन त्यांची केटेली असते म्हणून हा 
०आंल्लडणे-(कों.) रहारगाडग्यास एक दांडके लावून त्यावर माळ | मा डीहून भिन्न आहे; माळा. -वि. ओसाड प्रदेश. [ सं. माल्म र्‌ 
अडकवून ठेवणें ( रहाट चालविण्याची आवश्यकता नसतांना माळ | पठार ] ( वाप्र. ) माळाबरचा घोंडा, .माळघोंडा-प- ! 
पाण्यांत राहून कजं नये म्हणून). ०गौळन्थाची-( ढोवर म्हैस | एकदां झालेला व्यवहार प्रत फिरणार नाहीं अशा अर्थाचा भाषण- 
खेळ) मेलेल्या (वाद झालेल्या ) दोन-दोन गड्यांनी एकमेकांचा संप्रदाय. खरेदी दरणाराच्या स्वाधीन पट्ठ, जिन्नस इ० करतांना 


` दात वरून वाढोच्यांस शिवावयास जाणे. “घाळणे-१ मांत |विकणारा इसम हा शब्द योजतो. खारीमाती पहा. २ टोणपा; म 
` वरल्याची खुण म्हणून वराच्या गळ्यांत वधूनें व वधुच्या गळ्यांत | मनुष्य. माळावरची माती-( ल.) वाटेल त्यानें वाटेल तसा 


वराने माळ टाकण - * खाशी हिंडतां भूमंडळ । त्यासी राजकन्या | उपयोग करावा अशी वस्तु. म्ह माळावरच्ीी माती कोणीहि 
घाली माळ । ' २ पंढरीचा वारकरी होणें; दर शुद्ध एकादशीस पंढ: | उचलावी. सामाशब्द- ०जमीन-रान-ज्लीन. खडकाळ, नापीक 


रीची वारी करणें ( पंढरीचे वारकरी संप्रदायास अनुसरून वारी | असा उंचवट्यावरील जमिनीचा विस्तृत भाग; मैदान; सपाटी; रागः 


स्वीकारल्यावर गळ्यांत तुळशीच्या मण्यांची माळ घालतात. या-|२ ( जमावदीसंबंधीं ) डोंगराच्या चढणीवरील भुकिस्त पण छाग. 


वडीची जमीन. [ माळ+जमीन ] ०ढोक-पु. एका जातीचा पक्षी, 
द °घोडी-ली. माळावरील दगड. ०पड़णी-ल्ली. भाताची एक 
एखादें काम एखाद्याकडे सवेथेव सोंपविळे जाणें, ' मराठी काव्याचे | जात, ० भूमि-भोई त र)ड-मुर- 

: i i -स्नी. डग ~ ° डु ’ 
काम करणारा दुसरा.कोणी पुरुष तयार असता, त व रो ता सात: मुखर टं 


माळ आनंदानें त्याच्या गळ्यांत घातली असती. ! “घेवन तिकडी जमीन काढे 
" , “ काळीनें झो ळ मुरड ब 
बसप-( गो. ) एकसारखी बार पाहणे; झोका दिल्हा पण माळ सु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


'घोसरा काढणें, एका | पिकले. * [ माळ-'पुरडणें] ० रान-न. माळजमीन. [ माळरान ] 


र त्यांनीं त्याची | डाण-पुन. माळ व त्यांतील ओढ्याच्या वटणाखालीछ वाकडी" | 


मिआना 


RR स्स. 
*बट-वद्‌-वि. १ माळजमीन फार असलेला (देश, प्रांत). २|४ झाडाची आडवी फांदी. 'आड फुरती माळिया।-ज्ञा१५.१५०. 
माळ किंवा माळजमीन यांच्या सारखा-संबंधीं ( भमि, जमीन ). | माळिबरा-पु. माडी. ' ओबरा ओसरी माळिबरा । वसा १४. 
[ माळ॑बट ] शदिकारी-च्या-वि. ( हरिण, ससे, कोल्हे इ०.| ग्ाळ्वी-पु. फुलारी; माळाकार; वागाइत्या; बागवान. २ 

- कांची ) माळावर शिकार करणारा. ०शिकारी हरिण-न.| माळी जातींतील एक व्यक्ति; खंडाने अगर अर्घलीनें होती करणारा 
माळावर ज्याची शिकार करतात असे हरिण; हरणाची एक जात. शे 


र हर तकरी. [ सं. माली ] म्ह० माळ्याची मका आणि कोल्ह्यांचं 
[ माळ-शिकारी- हरिण] ०शेण-न. माळावरचे दण; रानगोवरी; |भांडण ( दोघांपैकी एकाचाहि संबंध नसणाऱ्या माढाविषयीं दोन 
रानशेणी, 


पक्षांचे भांडण या अथी योजतात). माळगेड-घ. ( निंदाथी) 

माळ-इ. ( वागलाणी ) बोगदा माळी. माळब(बा)डा, माळेआळी-३.ली. माळयांची 
माळगी--ली. (व. ) कोनाडा. हा शब्द लिंगायत वाणी बस्ती असलेला पुरा, मोहला, वाडा ( गांवांतील, शहरांतील ). 

लोकांत वापरतात. न [माळी--वाडा ] माळीण-ख्री. १ माळी जातीची खी. २ 
माळंचचा-पु. शेतांत पाखरें राखण्यासाठी केलेला माळा. | नाकांत उद्भवणारी दुःखदायक पुटकुळी. फुलांचा वास घेतल्याने 

माळोंचा. ` | ही जाते. ०स्हेतर-यु. (व्यापक्र) माळी किंवा त्याच्या वगो- 
माळवान्‌--खी. ( हेट. नाविक) पश्चिम दिशाः वाहेरची तील इतर लोक. माळेबोळ-खी. भाजी विकणाऱ्या माळ्यांचा 

वाजू. [ मावळत ] वाज्ञार. “ मोत्यांची गोणी माळेवोळीं नेली । ' -तुगा ३०६८.. 
माळवी, माळवाई--वि. माळवा प्रांतांतील. [ सं.माख्व ]| साळीक-वि. ( बे. ) सारखा. 

माळवी गोखरू-पु न. एक वनस्पति. साळुंग-गी--खीन. महाळुंग पहा. [ सं. मातुडुग ] 
माळवे--न. वागाईती जिन्नस; मळ्यांत उत्पन्न करेला भाजी | माळुंड--न. (गो.) तोंडे; मांडूळ. 

पाला. [ मळा ] द माळूंड महिना-इ. (गो. ) पौष महिना, 
माळखात--स्जी. १ भाजीपाला विकण्याची शहरांतील माह ३ _पु.सृदेगाच्या तोंडावरच कातड्याचे कडे किंवा वादी. 

जागा; मंडई. २ ( वाजारांतील, शहरांतील ) माळ्यांची आळी ३ 


माळौंचा--प. १ शेतांतील पिकावरील पक्षी हांकलण्या- 

माळचांची जात. साठी शेतामध्ये केलेला माळा. Re न्या गो 

` माळहदड--प, भाजीवाजार, मंड. [ माळीनहाटस्बाजार ] ठेवण्याकरिता खोलीच्या कंपन्यात FT म 

माळा--य. १ घराच्या तुळ्यांवर ढाकडी कड्या आडव्या वरचा माळा. ४ (व.) ठेंगणा माळा. [ माळा ] 

पसरून केळेली जागा; मजला; छपराखाली काढलेली" ठेंगणी,|  माळोमाळ--किंवि. रानोमाळ; दशदिशा भयाभीत गज 

` बसकट साडी. २ शेत राखणाऱ्या मनुष्यास बसण्याकरिता देतात अश्व शर शबुसैन्य माळोमार्की । ' -ऐपो २१८ [माळ] 

केलेली उच माचोळी; शेतांतील पांखरें हाकण्याचे ठिकाण. बे माळोबाळी-_किवि. चोहॉकइन. “एवे माळोवाळी उत्तरो- 

रेहळणीची माचोळी; शिकारीकरितां झाडावर केळेछी जागा. ही त्तर? -ज्ञा १५.१९८. 

झाडाच्या १२-१३ हात उंचीवर खांटळे बांधून करतात. | माळया--खी. राव; काकवी- क 

वर कोण आहे हें जनावरास दिसूं नये म्हपून झाडाच्या डाहाळ्या| माक्षिक-_न. १ एक विशिष्ट खनिज पदाचे. याचे झवणे ब 

तोडून त्या माळ्याच्या चौफेर व खालील बाजूस लावतात. ३ तेऱ्य माक्षिक असे दोन भेद आहेत. अशक्त साणसास शक्ति 

पहाड; पायाड (घर बांधाबयाच्या वेळचा). [ मच्‌ ] Eo वाढण्यासाठी हे देतात. [ सं. ] ST 

न. १ घराच्या तुळवंटाबर कळकाच्या कांबी आडव्या बस माक्षिक न. मध. -वि. मधमाशा किंवा माशांसंबंधीं. [ सं. 

त्यांवर माती पसरून केलेली सपाट जमीन; धावे. ' किः मक्षिका ] 

वें पडती । ? -दा ३.७.१४. २ पोटमाळा} छप्पर- मा मिझा-आं--सना. मीं; स्या. प्रथमपुरषवाचक सी या 

ची -वि. १ असली छावणी असलेलें (घर). २ पोटमाळा लि वैनमाे तृतीयेच्या एकवचनांचे सुने रप, ' तेमां सा नम- 

(घर.) [ माळामवत ] माळोजे-न. (को. ) माळ्यावर जाग | केला मिआं1?-दाव ४. [मी ] 

दार. माळोद-न. माळवद पहा. | माजीं मिआना-खी. एक गुन्हेगाराची जात. हदी चालण्यांत सोठी 
जमीन; चपल आहे. दे होक राजोंतून ४० ते ६० सैल चाळ करून चोरी 


माळी---खी. १ खाण ' उपनिषदर्थाची या 
खांडिळी 1२-ज्ञा १८.३५. २डोंगर पठारावरील वी माडी. करून उजाडण्यापवी घरीं येतात. -शुजा ८२. 


पठार. ३ माळा; वरचा मजला; माळ्यावर 


.CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* मिख 


मिख--न. मिष; सोंग; वतावणी; वेषांतर "ना 
आकाश पाल्हरें । लोहांचेनि मिखें। ' -शिश्ुं १०२०. 


२४८४ . र 

A अअ 

तं सांवळे | प्रकृतीचं अस्वास्थ्य. “ राजाची व रघोत्तमराव यांचेही मिजाज. 
s ~ 

[सं. मिष ] |मान्द्गीकरितां राहिले. ? -रां ५.१५५. मिजाण-जी. १ तन्यत; 


~ 


मिठ 


मिचकट--वि. घाणेरडे; शिडबिडीत (भाडे इ०). मिच - | प्रकृति. २ चोखंदळपणा; ल्हर..[ फा. ] 


कटणें-अक्रि. (भांडे, हात इ० ) खराब होणे; वाईट होणे; 
बरवटणे; लिडविडणें. 

मिचकट--वि. काळाकमिन्न; काळा कुळकुळीत ( काळा या 
रंगाचा अतिरेक दशझेविण्यासाठीं काळा.या शब्दास जोइन योजतात). 
[सं. मषी; म, मस] 

'मिचक्णे, मिचकाव(कवि )ण--सक्रि. १ ( डोळे, तोंड 
३० ) त्वरेने मिटण आणि उघडणे; ( डोळ्यांची) उघड्झांप 
करणें; एखाद्याला एखादी खुण करण्याकरतां डोळे झांकून उघडणे; 
नेत्रसंकेत करणें. २ अतिश्रमासुळे, दुःखासुळें डोळ्यांची एक- 
सारखी उघडझाप करणं.“ कासावीस गरुड होत । नेत्र मिचकावून 
सुख पसरित।? -ह २१.११७. [ सं. इमीलनम्‌ ] मिचकावणी- 
खी. डोळे मिचकावण्याची क्रिया; निमिषोन्मेषण. सिचका- 
वि. मिचमिचीत डोळ्याचा ( मनुष्य); एकसारखी उघडझांप 
होणारा (डोळा). मिचक्या-मिचसिच्या-वि. डोळे मिचका- 
वण्याची संवय असलेला; डोळे मिचकावणारा. 

मिचकूर--न. ( गो. खिस्ती ) लोणचं. 

_ मिचकूर, मिचकुटणे--मिचकट, मिचकटणे पहा. 
मिचमिच--खी. १ जलद खातांना होणारा आवाज; मिटदी; 
जवड्याची त्वरित उघड्झाक. (क्रि० करणे; वाजणे). २ डोळ्यांची 
. उघडझाप. [६्व.] म्ह० खाणें थोडें आणि मिचमिच बहुत. 
मिचमिच-मिचां-क्रिवि. १ मिटक्या मारून; खातांना टोंडाच 


मिजात-दृ, मिज्ञा ती-दी--मिजाज, मिजाजी पहा. 

मिजान--खी. १ तुला; प्रमाण. २ (व.) एकंदर बेरीज; 
एकूण बेरीज. [ अर. मीझान्‌] 

मिज्रीकम, मिद्रीकांच--खी.( गो. ) सब्जा; एक वनस्पति, 

मिटका--पु. ओठांची मिरलेली स्थिति; (डोळे, पुढे, 
कागद, पानें इ० ची ) चिकटलेली, मिटलेळी, दाबून वसलेली 
स्थिति; चिकणे. (क्रि० बसणे; पडणे). २ मिठी. ( क्रि’ मारणे). 
* कमरेस मिटका मारला. ¡ मिटणे] मिट काचणे-सक्रि. १ घट 
बंद करणें; दाबून धरणे { डोळे इ०). २ कान टवकारणं, उभारणे. 
सिटकी-खी. एकमेकांस चिवटलेले ओंट उघडताना होणारा 
आवाज;पदाथे खातांना होणारा मिट्ट मिट्ट असा आवाज. मिरक्या 
सारणै-प्रेमानं गोडी चाखणे. ' रो नित्य तृप्त भगवान्‌ विदुरगहीं 
भोजनांत दे मिटक्या । ! -भोउद्योग ७.७६. 
घरून बसण; जिभल्या चारणे. मिरामिट-खी. मिरदी; खातांना 
तोंडाचा होणारा आवाज. सिटसिर-मिरां-क्रिवि. १ मटमटां; 
मिटक्या मारून. २ मिचकावीत; उघडझाप करीत. मिटमिटीत- 
वि. १ नीरस; वेचव; कवकवीत ( भाषण, खाद्य, काम इ०). २ 
षु; अत्यल्प; तुटपुंजे ( देणगी, खचे ). मिटमिख्या-वि. 
कृपणं; कवडीचुंवक. [ घ्व. ] स्ह० मिटमिट्या शेवुडचाट्या. 

मिरणे--सक्रि. १ (ओंठ, हाताची मूठ, पापण्या, दारार्ची 


आवाज करून. २ उघडझांकीने; मिचकावून. (डोळे इ०), | सडे, फुलाच्या पाकळ्या इ० ) वंद होणे; एकत्र होणें. २ (ल) 
मिचमिचीत-वि. १ विलविलीत; वेचव; चांगल्या तऱ्हेने न| वैद करणें, शेवटास नेणें; संपण; संपणे. ( भांडण, तंटा ). ९ 
झिजविरेलें (अन्न). २ मिचका (डोळा ); मिचक्या डोळ्याचा] उसन टाकणें; घालविणे. ४ -अक्रि. ( रोग किंबा आजारीपणा) 


( माणूस ). 


सपण; नाहीसं होणे. न 


मिजरफी, मिजराफ--श्री. तंतुबांद्य बाजविण्याकरिता| मिंटान--वि. ( व. ) मेणचट; ओशट; तेलकट. 


बोटांत घालावयाची एक प्रकारची तारेची आंगठी; नखी. [ फा. ] 
मिजागरे-री--नखी. विजागरी-र॑ पहा. 
मिजाज-स-ज्री. दिमाख; ताठा; ऐर; डौल; अभिमान; 

२ तब्यत; प्रकृति. ३ बुद्धि. ` तस्मात्‌ याची मिजाज कायम 


नाहीं. ? -ख ८.३९१५. [ अर. मिञाज्‌ ] म्ह मिजाज-स बाद्‌- | सुटीवरून विटी उडवन 
शहाची आणि अबछाद भडभुंजाची, (बा्र);०जाणे-इतराजी होणे. सुंड ( क्रि० मारण ). [ सं. सुष्टि ] 


*ठेवणे-रास्तर्ण-तव्येत सांभाळणें.मिजाशींत येण-चढण- 
गर्वाने फुगणे; डोळांत असणे. सामाशब्द- 


चढेळ्पणाने किंवा प्रतिष्ठितपणाने वागणारा; ग दिष्ट. २नाजुक प्रकृतीचा; 
तब्यती; लहरी. ३ डामडौलाचं; थाटमाटाचें. ०मान्द्गी-खी. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मिडुका--पु. नांगराच रमणे घरण्याकरितां त्यास बसबिं 
ळेला लांकडी दांडा. ' 

` मिटे--न. (गो. ) गोडे पाणी. [ मिष्ट] 

मिट्टी--बी. ( विटीदांदचा खेळ.) डाव्या किंवा उजव्या 
दांइनें तिळा ठोळा मारण्याची किया? 


~“ 


मिठ--न. (कॉ. ) मीठ पहा. ०पाणा-पु. मिठाणा; मार्ज 


णी-न. मिठाचे पाणी. -खी. ( राजा. ) स्वयंपाकाला ल 
मीठ टेवण्याची परडी, पाळे. [ मीठ पाणी ] मिंठागर-न. 
पयार करण्याची जागा; मिठाचे क्षेत [ मीट--आंगर ] मिठागरीं' 


~ 


२ (ल.) आशा. 


०खुशी-खी. खुञ्ञाली . लेले वाळ इ० कडधाच्य यां जळी उसळ 
°खोर-दार, मिजाजी-शी-सी-वि. १ मिजाशीने वागणारा; | «च्च ne aU ans 


१. 
8... स्स्स २४८ मिञ 
मिठागीर-मीठ बनविण्याचा भेदा करणारी आगरी जात; गी क 
जातींतील व्यक्ति. मिठागरीण-जी. मिठागरी जातीची > न व ) वांगी, पडवळ, दोडका, वाळूक इ० चें 
मिठाणा-पु. खाखून शिजविलेले कडधान्य -यु. खारी डाळ.| मिण(न )घा--वि. १ सिषा पहा. ' मिणधा त्या बेद 
मिठाणे-न. मीठ ठेवण्याचे मातीचं भांडे, परळ. मिठाभोवो- वाहु 1? -एमा १३.४६५. २ कपरी. [ पिधा ] ˆ 
१ मिठाने एकाद: ४:९ क) निसयोनी न्वः मिणमिण--खी. हलक्या किंवा खोल आवाजाचे भाषण; 
भिठण, मिठाण--न. गरदी; एकत्र जमणे; अनेक माणः |इरबु करर. (कि० लावणे; करणे). [घ्व.] मिणमिण- 
सांचा सथुदाय; चिकार गर्दी. ( क्रि० घालणे; पडणे, होणे ) [मिटणे] | णा-किवि. मंदपणे, अंधुकपगे, उह मिणमिण दिवा कृपणाची 
मिठा, मिठडा--वि. गोड; मि; रुचकर; मिठास. [सं. मिट; |सेवा. मिणमिणणे-अक्रि. १ मंद जळणे; अंधुकपणानें जळणे. 
प्रा. मिट] मिठाई-्नी. खाऊ, पेढे, वफी इ० साखरमिश्रित| २ (छ.) हलक्या आवाजाने किंवा खोल स्वराने, रडकें रडे, 
गोड पदाथै. [ दिं.] मिठा ठक-वि.गोडगोड वोठून फसविणारा. | स्तिमितपणाने बोलें. मिणमिणा-ण्या-वि. १मंद, क्षीण; अंधुक; 
*बार-पु. पहिला वार, वहर; पहिलें पीक. ह्याच्या उलट खक्चबार | बारीक ज्योतीचा (प्रकाश). २ हळु वोळणारा, बारीक आवाजाचा. 
०लिबु-न. साखरलिंवू. मिडांश-शु-पु. मिष्टांश; गोडी. ' हें रे सुस्त; मंद; रेंगाळणारा; मेंगलगाडया. ४ (ल. ) मनांत कुढ- 
न निवडे मिठांशु । अमृती जेवी । ' -अग ५ ७. मिठास-खी. णारा; आंतल्या आंत जळफळणारा. मिणमिणीत-वि. मंदपणे 
स्वादिट्रपणा; माधुरी; मिष्टता; गोडी. मिढा(इा)स, मिठ्ठा-वि. | जळणारा; अंधुकपणे प्रकाशणारा. = 
गोड. मिठाक्षर-न. गोड शब्द. मिठी-खी. १ ( गोड पदाथै| मित--वि. १ मोजळेला; मोजका. २ ( ल.) मध्यम; माफक; 
फार खाळ्ल्यानं उत्पन्न झालेली ) अशचि; वीट; तिटकारा, शिसारी. | योग्य प्रमाणांत असलेला; जितक्यास तितका; थोडका. [ स. मार्‌ 
( क्रि० बसणे ). २ आवड; छंद; उत्कट इच्छा. [ सं. मिष्ट ] | मोजणें ] सामाशब्इ- ०पान-न. प्रमाणशीर दारू पिणे; मोजके ` 
०पृडणे-गोडी लागणे; ऐक्य पावें. मिठे चावळू-प. ( व.) पिणे. ०भाषण-न. स्वल्प किंवा मोजक्या शब्दांत बोलणें. 
गूळ व गरम मसाला घालून केलेला भात; गूळभात. [ हिं] |०भाषी-वि. मोजके बोलणारा; वायफळ बडबड न करणारा, 
मिठी --झी. १ हृढाढिंगन; पकड. ( क्रि० बसें ) २ ऐक्य; | ०ब्यय-स॒. मोजका खघ; काटकसर. ०व्ययी-वि. काटकसरीने 
हीनता; खय. ` ते उभय वोधांची मिटी। अक्षर पुरु । ' ज्ञा खच करणारा. मिताक्षरा-खी. याज्ञवल्क्य स्टतीवर विज्ञाने- 
१५.५१४. ३ संकोच; वंदी. ` कानाची नुषडी निमटली मिठी । | श्वतं लिहिळेडी टीका. मिताक्षरी-बी. एक सांकेतिक 
-एमा १५.१४. ४ आंटी, “ कुटीत घाडून मिठी । ' -दा ३. भाषा. हींत अ, आ या स्वगंच्या वाराखडीच्या जागी ककाची, 
१०१९. "५ ( अव. ) पड; झडप; अड्यावर उड्या. ` यंदा | खच्या जागीं गची, घच्या जागीं ङची बाराखडी व च वर्गाच्या 
2 a होण; मिटणे. ` स्रोः र व, तवर्याच्या ठिकाणी पवगैव यरलवळ 
आंब्यावर मिठ्या पडल्या. ' ०देणे-बंद होणं; मिटणे. ` चद्रो- ८ 
दर्यी कमळवनें । मिठी देती । -ज्ञा १८.७३५. "मारणे-आलि- यांच्या जागींगाषसदक्षया बाराखड्या परस्पर व्यत्या 
का े र ण. "सात्रको- ने होतात. मितळा-वि. परिमित; थोडें; अल्प; मोजके; 
गन देणे; हातांनी एकमेकांस बळकट धरे. ०सांत्रको-जी. साग क 
घोड्याची एक चाल. * मिटी सात्रकीची मयादा अशी आहे का | माफक. “मितलं बोरी बोलिने । अप्रमय न सोडि -स्वा 


ड्याचे पुढले चे दृडकीचे रहावे. | १.५.९२. ै 
हा पुढले पाय सात्रक आणि मागचे दु भिति-ती--सी- १ माप; परिमाण; वजनमाप; संख्या; 
जी १.१९४. 


मिठ्य मिटुका प न गणती; गणना. २ परिमितपणा; भाफकपणा; प्रमाण; ठराविक रक्क्म; 

मिडकणे कि मित जयाच्या धात , धाधावर्गे; जीव टाकणे; | प्रमाणशीर कनल ता " ची नो 

जे. "अ < झडा 1 मिती । ? ३ तिथि; दिवस (चांद्रम ८ ४ काळ; मर्यादा. 

सवु त्य तट नञासारीं मिडकलीं । झडा टाकिती। मिती छ्या, पदा दिवस या कर्मा मिती तोवरी ।* -आय 
प] «AN. ` 


भिडगण, मिडोगण-णी--सी. स्ठृति. ` काश्मीरी न|१६. ५ कर्जाऊ रकमेवरील ब्याज. ता चार आणे आम्हांस 

यज ना ' -किंवि. हळू. -शर. [ सं. 

णें जं मिति पडती. ' -किंवि. हळू 

क ज1? 5 उ ९. भित्र. १ स्नेही; दोस्त; सखा. २ सूय. ` उडि लवकरि 
णॅ--न. फराळ; उपहार. 


ळव मा वनमाळी उद्यांचळीं मित्र आला । ' -घनशमासाची भूपाळी. 
i न मिणमिणा; अंधुक्रपण जळणारा ( द्वि) `=. सित्रत्वाचा; दोस्तीचा; सलोख्याचा; स्नेहाचा. (समासात) 


मिडवा मिरवणे-दाखविणें-मिरवा मिरवणे पहा. मित्रहाम, मितरव, मित्रयुड ६० [ से. ] *तोडणे, मैत्री. 
शको. ६. १२ 


ee 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त्या के ह सा... ग 


मिना--क्रिवि. वजा; दिशेब करतांना कमी केलेला. शमर ' 


22 न्न 

जु त्व सोडणं. ०तनया-खी. १ यसुना. २ 
केलेला द्वेष; मित्राशी बाळगलेला वैरभाव. ०पञ्र, मित्रातपत्र-| सिना--पु. काचेचा मुलामा; चांदीच्या दागिन्यावर वस. 
न. अबदागीर; सू्येपान. “ झळकती चामरे मित्रातपत्रे।  -रावि | विण्यांत येणाऱ्या हिरव्या दगडाचा पातळ रांधा. [ फा. मीना ] 
२६.५५. [ मित्रशपत्र; मित्रन-आतप-त्र ] ०भाव-प. मित्त्व; | ०क्ार-गार, मिनेगार--मिनेकार-ए. मिन्याचं काम क. 
मैत्री; सख्य. ०वार-वासर-पु. रविवार; आदितवार मित्रा -वि. सिना केळे, " पांच मण्याचा द्राक्षषडवजा सोन्याच 
चार-पु. स्नेह; मैत्री. ` तुम्हासि करावया मित्राचार । ' -भारा- युतांत बांधीव दांडी मिनेगार बावत जवाव पोलादजंग पेड़ी” 
किष्किंधा २.६. [ मित्र+आचार ]. -त्राइसमा २.४५. [फा. मीनाकार ] ०कारी, मिनेकारी, 


° « ष्र 
न्न ैतः e मेकांत . | ण- ha 
या क्रिवि, Se Me जं | मिनेगारी-खी. मिन्याचे काम. [ फा. मिनाकारी ] सिनेदार- 
अक्रि. १ एकमत करणे; सं - रे एक ? सळ" | ब मिन्यांचे काम ज्यावर केळें आहे असा; नक्षीदार. ' गोठ 


मिथुन--न. १ जोडी. २ युग्म; जोडपे; स्री आणि पुरुष, च 
र : खजमत डे । ? -प्रल 
३ समागम; ख्रीपुरुषांचा संग. ४ एकी. ५ बारा राशीतील तिसरी हातसर, जवे खिजमत्या मिनेदार करीं चुडे । ' -प्रला ११८ 
नक्षत्राचे तीन चरण यांचा समावेश होतो. [ सं. ] रांचण; ळेख. “ केकावलीवर राववद्दादुरांनीं जें मिनिट हिहिले 
मिथ्या-थ्य--वि.क्रिवि. खोटे; असारः नश्वर; अवास्तविक | आहे त्याच्या शेवटच्या वाक्यांत गुणसवेस्व दाखल केळें>' -नि 
-न. खोरी माया. “मना सर्वथा मिथ्य मांड नकोरे । '-राम १९ | ७९४. ३ (डिग्रीचा अंशाचा) साठावा भाग. ४ 
[सं. ] मिथ्यात्मा-सु. देह. मिथ्यादृष्टि-जी. मिथ्याः| खटल्याचा निकाल. [ इ. ] 
` ज्ञान; नास्तिकता. मिथ्यापवाद्‌- अभिशाप -आरोप-प.| सिनिस्टर--पु. दिवाण. [ई. ] 
निष्कारण देण्यांत येणारे दूषण; खोटा आरोप, आळ. मिथ्या. | स्िनी--री. (को. ) त्रीचा स्तन; मिमी. 
चग्रह, मिथ्यात्वग्रह-. खोटें मानण [सं.] मिन्फबळ- क्रिवि पूर्वी. [ फा. ] 
मिंघा--वि. १ ओशाळा; दबेल; उपकारासुळें दाबला किंवा :दरीने 
बांघला गेलेळा < , मिन्ज्ुमळा--क्रिवि. एकंदरीने. [ फा. ] 
वांघला गेलेला. २ लज्जित; डाजलेला. ३ पूर्वीच्या वाळंतपणा- भिल्वाच- किंवि. यापुढे. [ फा.] 
नंतर विटाळशी न होतां पुनः गर्भार राहून झाळेरे ( मुल ); अशा ठ्य Pe गड वस- 
मिंबर--न. व्यासपीठ. ' मशिदीच्या मिंबरचा दग 
तऱ्हेची गर्भवती (स्री): उदा० भिधी गर्भार; सिंधी वाळंतीण. : र , 
च्यत याना पि विण्याचा समारंभ सातारा येथे झाला. ? [ अर. ] 
मध्या मुळांना विजेपासून भीति असते अशी समजूत आहे. मिंय- यं ; क्तिनि माझ्या 
उदा० ' वाण कैसा लागला सतेज। जैसी मिंध्यावरि पडे वीज। ? अः म्या सी भिला Me शिळ. 
मिंधे राहणे-असणें-विटाळशी न होतां गर्भार राहणे-असणे.| * चेर" स्वामी जे पाप मादा । तंब जोडिछे मिया: उ ग 
मिंधे होण-ओश्ाळा होणे; उपकारवद्ध होणें. . मिया--ए. मुसलमान ग्रहस्थ. [हि.] म्ह० मिया मूठभर ६ 
हातभर. *मल्लार पु. ( संगीत) एक राग यांत षड्ज, प 


मिनर्णे--एकत्र होणे. मीनणें पहा, ह 
मिन(जञ)त, मिनत, मिनतमाना, मिनतवारी, मिन-| हेग, कोमळ गांधार, कोमळ मध्यम, पंचम, तीत चैत, % 
निषाद दे स्वर लागतात. अवरोहात धैवत बज्यै. जाति संपूर्ण-पार्ड 


त्वारी, मिनती--खीए.खी. विनंति; अज, मनधरणी; विनः i 

वणी; आजव. ` जाबतेखानानी भिन्नत करावयास वकील पाट- वादी मध्यम; संवादी षड्ज; गानसमय मध्यरात्र. ०खारंग-४' 

बिला आहे. '-दिमरा १.२७. [ अर. मित्नतऱ्कृपा, उपकार ] (संगीत) एक राग. यांत षड्ज, तीत्र ऋषभ, कोमल मध्यम, प 
तीब्र धैवत, तीतर निषाद, हे स्वर लागतात. जाति षाडव-पार्डर 


मिनतीने, मिनतवारीन, मिनतचार, मिनतीचार--क्रिवि, 

काफुळतीस येऊन केलेल्या विनेतीनें; मनांत नसतां केवळ अजि. | वादी कषभ, संवादि पंचम. गानसमय मध्यान्ह. 

जीस व भिडेस वळी पइन, मेहेरवानी म्हणून. मियाद--खी मुदत. [ अर, मीआद-वायद्यांचे स्थळ अगर. 
मिनमेख--करिवि. ( कागदोपत्री) विनते; अरीशिबाय; वेळ ] मियादी-वि. मुदतीची; कांही शर्तीवर दिलेली 

मर्यादा न घालतां पूणपणे; सबै ( हुकूमनामा, फैसक्ठा,जाव इ०).| मिरका धनगर. फक्त शेळ्यामेंद्यांचा कळप बार 
मिनहु-हू, मिम्हू--क्रिवि. वर सांगितळेल्या महिन्याचा; | गणारा धनगर. याच्या उल्ट खिढ्ारी धन गर=युरे-ो रें» घेवा 

त्याच महिन्याचा; चाळू महिन्याचा. “ नववे जमादिळावरची पत्रे मंढ्या बाळगणारा गुराखी.. 

बेविसावें मिन्हूस सादर झालीं ' -प्रया २१०. [ अर. मिन्हुव ] मिरकूट--न. एक क्र जंतु; डांस; मच्छर. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मिरग ° की २४८७ करोत 


मिरग--उ. (ङ.) रगनक्षत्राचे दिवस. [सग अप.]| मिरमोट--न. डोळ्यांत शिस्न 
मिरग्या-पु. (व.) सगनक्षत्रांत उत्पन्न होणारा सपक्ष किडा; | चिड, [ मिरी ] 


झोंवणारा ल्हान कीटक; 


मृगकिडा. जी डु मिरसुटळा--पु. लहान, खोडकर मुलगा, 
` मिरगिटाण--खी. तेल, तूप ६० स्निग्ध पदाथे जळल्या-कर-| मिरवण-वणी, मिरवणूक--ख्री. थाटानें पुष्कळशा जमा- 
पल्यामुळें सुटणारी घाण. वाने सावकाश जाणे; छवीना; दिंडी; वरात;स्वारी. ( क्रि०निषणे). 


मिरगी, मिर्गी, मिरघी--ली. १ फॅपरें; अपस्मार; धुरे. | झाली संभ्रमे मिरवण । ' -वेसीस्व ७.१०६. [ का. मेरवणगे, 
२ घेरी; भोंबळ; झीट: [ हिं. उरिया-मेरिआ ] "बर येणं-करुद्ध | मिरवणे; का. म्यरोण; द्राविडी. मेरे; अरमीर, अमीर, मिहीर] मिर- 
होणे; रागांत येणे; संतापर्गे. | बणी-ख्री.१ अलंकार; सुशोभित करण्याची वस्तु. ' पै जळशयना 

मिरची--ली. एक झाड व त्याचे फळ. हें झाड कमरेइतके| चिया अवगणिया । कां मत्स्यङमै श्या मिरवणिया । ' -ज्ञा ११. 
उच होते. मिरची हिंदुस्थानांत सत्र होते. दिच्या जातीः- |८४- २ असिद्धिः सिंधु आणि गंगेचि मिळणी । ज्रीपुरष नामाची 
लवंगी, भोपळी, बुटकी, बुगडी, भाजीची, धारवाडी, पांढरी इ०. मिरवणी । '-असू १.५४. मिरवणे-अक्रि. १ वाद्यादिसहित 
२,एक मुलींचा खेळ. [ सं. मरिच ] (बाप्र.)( अंगाला, नाकाळा ) | र्दन समारंभपवैक सावकासःचा 7 अप दाखवीत जाणें. २ 
मिरच्या लागणे -झोंबणे-चडफडार होणे; चरफडणे मिर- | फिल; डौलानें जाणे. ३ ( ल ) घिड काढली जाणे. १ 
बोंडी-मिरची-स्ली. लहान हिरवी मिरची; कोवळी मिरची. ९ शोभे. “तेचि इब्णाचे श्रीमुख । नित्य निर्दोष मिरवत । 


ग, मिरे ._. |-एरुस्व १.५४. ५ वोलणे. ६ क्रीडा करण; खळणें. ७ डोल दाख- 
मिरशांग, मिरषैग-जी. ( गो. कु ) मिरची; (राजा. मिरग. | _ ५४.५ 
मिरजाई--खी. गुन्हेगार जातींत स्रिया चोळीवरून घाल- विणे; डौलाने फिरणे. मिरवा मिरवर्णे-डोलानें दिमाख दाखवीत 


so हिडणे. भिरविण-सक्रि. दित काढणें; थाटाने फिरवीत नेणें. 

[त तो आंगरखा. -युजा ११५. ह 

मिरजी--वि. मिरजेचा; मिरज येथीछ (रुपया, तंबाखू ६०). बा प्रतिष्ठा डौळ इ०्चे व्यय अवशन सांदण; bs 
मिरजोळी--ख्ली. एक,औषधी वेली; ही ब्रक्षाच्या ढोलीत 


देखावा दाखविणे; खोटा आविर्भाव करणे. 
उगवते; हिचीं पानें मोर्ठी व मिरवेलीच्या पानासारखी असुन ज्िरामहवार इ (संगीत) एक राग. यांत षडूज, ती 
त्यांनां उ्र वास येतो. पानांचा रस नाकांत घातला असतां शिंका |. कोमल गांधार; कोमल मध्यम, पंचम, कोमल वैवत, कोमल 
En | निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण-संपूण. बादी मध्यम, संवादी 
मिरधा, मिर्धा, मिरध्या-_पु. १ खेडेगांवचा एक अधि- बूज, गानसमय रात्रीचा दुसर प्रहर. बरील स्वरांशिवाय गांधार, 
कारी; चौयुछा. २ दहा शिपायांचा नाईक; भालेकरांचा नाईक; घैवत ब निषाद हे तीतर स्वरहि लावण्याचा गायकांचा परिपाठ 
जासुदांचा नाईक; सरवोपदार. “ राजश्री प्रधान याजकडे तुलाराम | दृष्टीस पडतो. र 
मिरथे याजवरोवर पत्र पाठवून. '-शारो ८. ३ (व.) गोंड | मिराशी--पु. मुसलमानांतील एक अस्ट्श्य जात. -के १७. 
होकांतील धार्मिक कृत्यें करणारा सुख्य; धर्माधिकारी ( यावरून 
उक्षणेने ) प्रमुख मनुष्य; पुढारी. [ फा. मीदेहू ] 
रपुः सु )उणे--उक्रि. १ वाढ खुटणे; खुरटणें. 
जाणे; भगोत्साह होणे; खुंटणे; रुसणे. 


डू डर रै द र र क .) . 

.| मिरास- लीन. १ वडिलोपार्जित वतन; दायभाग; वंशपरंपरा 
२ थांबविले | संपत्ति; स्थावर मालमत्ता ( विशेषतः चेत, जमीन इ० ): वतनदारी. 
 निपुन्रिकांचें मिरास तें दिवाणाचे ' -रा ८४९. २ जमिनीवरील 


मिरमिरा--पु, १ शोपा आंबा. २ष्ोप्या आंब्याचा वास. कर. [ अर. ब ल 
-वि.शोपा ( वास्त); बडीशोपेसारखा वास असलेला. र पीड नित जमीन. ' जमीनसारा थकला तरी तीन 
झालेली च जह ण बाहे : तिखट वर्षानंतर मिरासदार परागंदा झारयाशिवाय मिरास जमीन खालसा 
लागणें; शक पिंपळी, इ० पदाथै अ र आस 
खाह्ृयानं ) चुरचुरणं. २ मिरमिरयुक्त होणे (तोड, न pp सी १ मिराशीचा उपभोग घेणारा; वतनदार; . 
मिरमिरार-पु मोटी मिरमिर; जळजळ. मिरसुडणे थळकरी; सरकारसारा नियमाने भरून आपले स्वामित्व कायम 
य कों. ) तिरिभिरी उणारा शेतमाढक. “ वडगांवीची मोकदमीस कोण्ही मिरास्दार 

— स्री. (को. ) तिरिमिरा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सिर २४८८ मिथ 


नारी रा १७.३२. २ माहार; महारकीचें वंशपरंपरा वतन 

भोगणारा महार. मिराशीचे चार प्रकार-१ वतनदार, २ अ | मती 

दार, ३ उपरी, ४ ओवांडकरू. [ फा. मीरासीदार्‌ ] ०पट्टी-टी- “णन. ी - 

जी. मिरास जमिनीवरील कर; कायम लावणी'चे जमिनीवरील कर. | Med मिलेर--पु. ( गो. ) पैसे ठेवण्याकरतां भोंक अह. 

: ’ ._। लेला मातीचा गइ. 

‹ मिरासपरी तिसंर सालीं घ्यावी. ' -वाडसमा ४.६७. ०पत्र | द 

न. राशीच्या हक्काचा रख. सिरि भुंगा; भ्रमर. [ स. ] मिलिंदायमान-वि 
भिरी--पु. १ पहिल्यानें खेळण्याची पाळी असलेला गडी. a ड ज ol a MA 

२ खेळतांना उताणी पडलेली कवडी. [ फा. मीर] ०तल्फ-५. Ce काळ्या ए एक पक्षी. २ (छ.) 


Re ह नन साधुत्वाचे ढोंग करणारा मनुष्य. 
जिफांतील राजेरी देणी; राजा खालीं टाकणे, उतरणे. [ फा. मीर+ 
क ए मिशन--न. १ कोणत्याहि धर्माचा अगर संप्रदायाचा प्रसार 


र या 6 करणारी संस्था. २ धामिक अगर राजकीय प्रचार. [ इ. 9 
सिरी--खी. निरी; चुणी ( धोतर ६० चौ ) ह (| नरी-पु. प्रचारक; पाद्री; खिस्ती घमेप्रचारक. [ मिश 
मिरी. ( एकवचन मिल, सिर) Fas मिशि-शी-सि--जरी. दंतमंजन; मस; राखुंडी. [ बं. ] 

२ एका झाडाचे नांव. -न मिऱयाचा दाणा. मिरीं तिखट असून | जथो 0 स्या वरच्या लोट रवि 
ममाल्यांत घालतात. [ सं. मरिच; हिं. मिरत्ञ; बं. मरिच; यु. मरी; खालील जागेत येणारे कत. २ मांजर, वाव या 
का. नोहे आ क ठ तोंडावरील लांब केंस. [सं. इमश्नू; प्रा, मुस; का. मोशि] 
EE पुवे 1 रूप होते). मि वय मिऱ्यांचा (वाप्र.) ०डतरून देणे-एखाद्या गोडीची निश्चिती सांगतांना 
Ss पदीं मिर ह रूप होतें). स क व्र म्हणतात. ०( मिशा ) खालीं होणी-उतरणें-खाळावणे- 

काढा. [ मिरंथकाडा ] मिरकूट-न. मिऱ्यांची पूड; मिरपूड. . होणे रख 3 
> , मानखंडना होणें; फिती होण; नक्षा उतरणे. ( एखाद्या पातः 
वकक ] मिरगुंड-डे-न. चटणी; मिरपूड, ०गोंड-न. ९ काच्या प्रायकषित्ताचे क्षौर (मिशा भाद्रणें ) करतात त्यावरून ). 
रवेलीस आलेला मिऱ्यांचा घड; झुवका. २ मिरबोंड; मिरघाटा. मिशा किंबा मिशी भावरणे-फजिती करणे, बेभत करणे 
न हिरवी “3 कोंवळी न उड- | अपमान करणे. ( मिशा-मिशो )वर' ताव देणे; मिशी 
डो. ३ मिऱ्यांची पढ २ (क) मिरच्यांची वः आ मिशा पाजविणे, मिशांना पीळ भरणें-सुड घेण्याच्या 
अन्नसुत्री जेवणे आणि मिरपूड मागणे त -न ह विचाराचें निदरीक म्हृणून मिशांवरून हात फिरविणे; तिरस्काराने, 
रागाने मिशा वळविणे. सिद्या पिळणे; मिशांस पीळ 


पहा. ०बणी-न. मिऱ्याचा काढा. [ मिरे--पाणी ] ०चेळ-खी.| ` _« ख 
मिऱ्यांची वेळ. ही पानवेलीसारखी असत. या वेहीछा मिऱ्याच्या आरणः वादन, ऐड मिरविणे; धमक दाखविणे. च्यारि दिव 


फळांचे घोस येतात. यांची लागवड मलवार ब कोंकण प्रांती होते. मिला लिटितीक। भाड्या 20 सि य 
मिरवेढीस ज्या झगा येतात त्यांस.गजापिपळी म्हणतात ब मूळास | पर पू लावणे, मिशीषर-सिशांवर शीत ठेवगे-श्री 
र पठाव दाखावण; पोकळ, बाह्यात्कारी श्रीमतीचा आविर्भाव करणे; डाम- 
चबक म्हणतात. चवक पहा. या वेली ४०-४० वषे जगतात | शैढ करण, मिशावर खेळप-( गो. ) एखाद्यास न मिर्णे 
"मरारा-ऱ्या-वि. मिऱ्याप्रमाण तिखट, कडक, झोंवणारा, मिशाळ--ळा-वि. मोठ्या मिशा असलेला. 


जळजळ उत्पन्न करणारी छागट ( भाषण अगर इसम. ) मि#,| मिशी--खी. वेश्याब्यवसायाच्या सुरवातीस करावयाचा 


मिर च्छ मिहं च्छ » 
न, मिरी पदा. ( मिर मिरूं याये अव. ) समारंभ. ०लाचणै-{(ब.) वेश्याव्यवसायात आरभ कर 
मिऱ्या--यु. एक कीटक. मिरमीट पहा. बथाची सुरवात; वेश्येनें प्रथमच एखाद्याशी केलेल्या समागमाच्या | 


मिळक--ली. जिंदगी; मालमत्ता; मिळकत. [अर. मिल्क] वेळचा थाटाचा समारंभ. 
मिळताऊ--वि दुसऱ्याच्या मताशी आपलें र| रि ी ी 
[शा आपळ मत सहज, मिश्च--पु. एक देल व त्यांतील एक ब्राह्मणांची उपजात. 


मिळवून घेणारा. ' प्रधान पंताचे मिल्ताउ. तेका येतील ड डे बक, वि 
६.६२. [ मिळणें] पेद| मिश्र, मिश्चित--वि. मिसळलेला; एकत्र झा लेला; सिळ 


मिळांड--न. बीड. -श्र. 
र मिळाप-फर पु. खो. १ ऐक्य; मिश्रण; मिळणे: जुळणे; 
मेळ. २ भेट; सयोग; एकत्र येणे. [ हि. ] 'मिळाफी-पी-बि. 


एक परकार; अधिक £.न्हानें जे अपूर्णोक, *्गणित-१' 
सुवणेगणित. याचे दोन भेद आहेत मध्यमिश्रगणित व व्यु. 
मिश्र गणित. *गति-खी. (ज्योतिष) दोन किंवा अधिर 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Shi ाााजपाम्््स्च्क्््् ऱर्‍ऱर्‍ऱऱ>> >>> >>>>>क्न्न्न््््न्न्न्न्न्न्च्् शौ 
सळगीचा; सोबतीचा; संगतीचा; जुळता; जुळणारा; मिळता, | 


लेला. [ स. मिश्रस्मिसळणें ] ०अपर्णोक-पु. अव. अपूर्ण ) 


। 
} 
{ 
{ 


न 


i 


` मिश्री २४८९ 


'एक ताल-भ्रकार. ०थातु-प. दोन किंवा 


मिळण 


्त््््क्क््््न्््व््व्््क्् त्त त्या ायााायाचाामभ ---_- 


ट्‌ 
प्ररणांच्या योगाने उत्पन्न होणारी गति. 


०जाति-ली. ( ताल ) ( व्‌ ) वकिलाचे [ब्य संबंधी ०. हचक 5 
ठ द ० दाव्यासंवधींचें टिपण, टांचण. * ्यार्च 
पहिला विभाग नियमानें सात मात्रांचा हकत त्या वाडया 


असणारा, दक्षिणिकडील मिसळ काढून दे पाहूं  [ अर. मिपताछ्‌ ] मिखळदारी, मिस- 


1 अधिक धातूंचे मिश्रण इदारी-सी. योगगते जेवन्दी, * कोरवंदीन वरे 
व ` योग्यतेनुरूप व्यवस्था; दर्जवन्दी. ` के उभे 
कहन नवीन बनविलेला धातु उदा० पितळ. «व्यचद्दार-प. मिश्र मानकरी थटून मिसल्दार्रीत ।? -प्रा: २२६. मिङ्येदी, ` 


गणिताचे नियम. ०मिश्चण-न. १ मिसळ, भेसळ; मिश्र झालेला मिसळबेदी-खी. कामाची वांटणी आणि व्यवस्था; दर्जेबंदी. 
पदाथ. २ वेरीज. ३ (रसा. ) संयोगी नसतां मिसळून झालेला ०बाज़-ली. ठराविक जागा; योग्य जागा; नियोजित स्थान. 
पदाथ. मिश्रणीय-वि. मिश्रण करण्यास योग्य; मिसळण्यासारखे. ( क्रि० धरण; संभाळणे; राखणे; टाकणें; सोडणे; सुटणें ). 
मिश्चो--खी. खडीसाखर; मिसर देशांतील साखर. ' श्री मिसळ-ळा- खी पु. १ मिश्रण् मिसळलेली स्थिति; भेळ. 
हरिनामें अमृत फिक सग कोण मिश्री। ' -अमृत १०९, [अर. २ एकत्र मिसळलेला समूह. ३ मंडळी; संघ. ४ सख्य; सैत्री [स 


` मिश्री] सफेत मिश्ची-सी. एक ओषधी मूळ. सालंमिश्री- मिश्रण] मिसळ-वि. मिसळलेला; एकत्र झालेला. सं. मिश्रित] 


खी. एक ओषधी वनस्पति. ` | मिसद्धण-ल्ली. मिसळलेरी स्थिति; मिश्रपणा. - न. १ मिश्रण 

मिष-स्त--न. १ निमित्त; ढोंग; बतावणी; सोंग, २ फसवणूक, 'करण्याकरतां मिसळलेली वस्तुः मिश्रणांतील निरनिराळे पदाय. २ 
फसवेगिरी; लबाडी. [सं ] मिषांतर-न. दुसरें निमित्त; निराळी मिश्रण; भेसळ. ३ फोडणीत घालण्यासाठी एकत्र केलेले धन, 
बतावणी. ` वर्षे तेथ मिषांतर। चातक कीं । › -ज्ञा १८.१३७७. 'मोहऱ्या, कारळे इ०-पदाथे. ०काढणे-कारळे, मोहऱ्या, हळद, 
सिषा-वि. ढोंगी; बतावणी करणारा; खोटें कारण दाखविणारा; ' मेथ्या, हिंग इत्यादि जिन्नस वेगवेगळे काढून ठेवणे. [ मिसळणे ] 
सबवी सांगणारा. ' मिसळणी-खी. मिसळणे; एकत्र करणे. मिसळणे-न. मिसः 

मिष्ट--वि. गोड; चवदार; स्वादिष्ट; सकर; उ्जतदार.[सं.] ळण; घने, मोन्या, कारळे, मेथ्या ६० चे फोडणीत घालण्याचे 
०भाषणी-वि. गोड बोलणारा; गोडबोल्या. स्ह० मिष्ट भाषणी मिश्रण. मिखळर्णे-अक्रि. मिश्रण होणे;एकत्र होणे-सक्रि १ एकत्र 
आणि छिंगदशनी. मिष्टाई-ख्री. १ गोडी; माधुरी. २ रुचकर- करे. २ (छ. काम किंवा लढाई ) जोरानें करणे; त्वेषाने करणे. 
पणा; स्वादिष्टता; लज्जतदारपणा. जि्टाझ-न. पकन; गोडघोड; मिखळवणी-न. कोकंबसारांत ' मिसळून वाढविलेले ताक. 
सुग्रास अन्न; रुचकर अन्न. | [ मिसळ+पाणी ] 

मिस, सिसक, मरिलकट-ठै--म. १ निमित्त. २ रुपः! . मिलाल--ल्ी. हुकूमनामा; आज्ञापत्र. “ तालीक लिहून 


` आकार. * पे अष्टधा भिन्न ऐसे । ज दाखविठें प्रकृतिमिसे । ' हा घेऊन असल मिसाळ परतून दीजे. ' -रा १५-१३६. [ अरः 


१५.४८४. ०करा-खोर-वि. ढोंगौ; बतावणी करणारा; तोतया. !मिसाङ्‌] 0 Ye : 
मिखङ्गीन-छ-वि. १ गरीव; अशक्त. २ निरुपद्रवी; शांतः मिसूर, मित्त. खी. मिशी; ( अव.) मिशा. 
(गाय, म्हैस ). ३ ( ल.) बाहेरून दिसण्यात गरीव पण आंतून, स्कीन-ल -वि. मिसकीन पहा. 
लबाड. [ अर. मिस्क्ीन्‌= गरीव ] "्वगळा-मात्रागमनी- ' . सिस्तरो, मिस्त्री- प. रेषालेखन पद; सुकादम; कुषाल 
माद्रचोद्‌-सारचाडी-वि. बाहेरून सौम्य, गरीब परु गीर ( विशेषतः सुतार ). [ फा. मिस्तरी ] 
आंतून हरामखोर; मुद्रा वाबळी परंतु पक्का लबाड असा (इसम ). "स्ती एक मिश्र पोपुंगीज जात. 
- केन त. काळा याचें आधिक्य दाखविणारा शब्द ' _ भ्िस्सी--खी. दंतमंजन, दांतवण; राखुंडी; हिरडा, क 
° काळा सिसकूट. मसकूट पदा. ' होहचणे इ० चें दांताळा लावण्याचे व दात काळे करण्याचं चणे. 
द्रि, मऊ; नरम ( माणुस इ० ); विस रद Se 
व का 
मत लिप ती मिश्री-वि. मिसर देशां- द्याला प्रथम सुरवात करणें. 1 विलि नायक, त म 
मिसर--प. ईजिप्त देश. मिखरी- "र ° | _ दोतविषि करण; एखाद्या खीला वेदयेच्य, मद्याची दक्ष देणे. 
कढ वव र ॥. नुकत्याच फुटलेल्या“ मिशा. ¦ मिहिर प. अ अरितिमिरहर मिहिरसम चूला ।' 
सरूड, रूखी. र ¦ _ततिमा १.१२..[ से. 
बारीक, नवीन मिशा; ( निंदार्थी ) मिश्या (सं. श्म ] | gn मिळण (ग)त--खी. प्रापि; नियमित मिळणारे 
दर्जश्रमाणं कोणी कोणत्या, यदा ;जिदगी.[मिळणे; अर. मिल्क] 
ho भ हय री, परकार; अनुक्रमः, ण्य. रे ताची ल्त मिळून येण्याकरिता 
ब वस्था; ’ द । ~न. आमटी, भाज 
s त निमुंत्रि _ हर बारासं आल्यावर प a © ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- रूप होणे; एकत्रित, एकजीव होणे; एकमत होणें. ४ जुळणे; 


मिळमिळ 


ee 


I OS प्सक्‍सॅस्सॅफ्न्सनस्नच्च् — 
Snore 


म मिलाफ; सँवं म ; एकी. २ संगम. 
एकत्र होणे; मिलाफ; सवध; मिश्रण; एः च 
सरिता जीवन एक । परी मिळणीं भजन दिसे अधिक । ! 


१.९५. ३ संसग; मेट) स्पर; संयोग; संबंध; मेळ. ' सत्संगसूर्याचे 


मिळणीं निर्विकल्पकमळणी । विकासे। ! -एभा २६.४२८. द 
एकरूपता. ' कृष्णमिळणीं मिळाल्या । त्याही न फिरती । ' -छुगा 
१२८. ४ मीलन; एकत्र जुळणे, जसणें. ` तही तेही ठाई मिळणी । 
समयो सांजवेळुकां रजनी । !-ज्ञा १७.२९५. मिळणीं मिळणे- 
भेटणे; एकत्र येणे; संयोग-संगम होणें. मिळणीं मिळणींत-, 
मिळणीस असणे-चाळणं-मिळणे-एखाद्याच्या तत्रान 
चाळे, मिळून जाणें; कह्यांत, ताबेदारींत असणे. मिळणीस 
मिळे-संगम होणे; एखाद्याशी मिळून जाणें. मिळणी होणे- 
भटणे. मिळणे-अक्रि. १ (द्रव्य, लाभ, नोकरी, पदवी इ० ) 
प्राप्त होगे; इस्तगत होणे.. २ एकत्रित होणे; मिसळणे. ३ एक- 
अनुरूप किंवा अनुकूल होणे; बरोबरीचे होणे; एखाद्याप्रमाणं-सारखे 
असणें. ५ एखाद्याच्या वाजूचा होणे; एखाद्या विशिष्ट पक्षाचा, 
मताचा, धोरणाचा होणे. ' पार्थासी नसुनियां अजा मिळ रे।' 
-मोभीष्म १२.५२. ६ भेटण; मिडर्ण; टंकण; गांठ पडणे; संयुक्त 
होगे; समोरासमोर येणं. ७ सांपडणे; आढळणे; दृष्टोत्पत्तीस येणे; 
दिसर्णे; पाहिलें जाणं. ८ पकडीत येणे; धरू येणे; हातांत येणें. 
“ हा खिळा अवघड ठिकाणी बसला, ह्यास धरायला मिळत नाहीं. ' 
९ शक्य होणे; शक्य असणे. ' हें कुलूप भलत्याला उघडायला मिळ- 
णार नार्ही.! १० ( गो, ) रतिभावनेनें अंगीकार करणं. ११ गुर 
फरला*जाण; अडकणे. ‹ मिळेना कदा कल्पनेचेन मेळीं । ? -रामं 
५४. १२ नफा; फ़ायदा होणें; उत्पन्न होणे. [ सं. मिळू =भेटं ] 


रकमा एके ठिकाणीं आणण्याची कृति. २ बेरीज करावयाच्या 
रकमा; दुसऱ्यांत मिळविलेला पदाथै ३ अनेक संख्याः एकतर 
करून आळेळे फल; बेरीज; एकूण संख्या. ७ जमवणी; जुळणी; 
सफाईची जोडणी. मिळवणी वजाबाकी-खी. बेरीज आणि 
वजावाकी. ० 

मिळाऊ--वि. १ मिळविणारा; कमाई करणारा. २ जिक- 
णारा. ३ जुळणारा. [मिळणे ] मिळून-किवि. ९ सहित; सोव- . 
तीने; सह; एकत्र. २ एकंदरींत; एकूण. ३ जुळून. 

मिळवणी--न. १ मिश्रण करतांना घातलेले पाणी. २ पाणी 
घालुन केलेले मिश्रण. [ मिळणे--पाणी ] 
_ मिळव( वि )ण--सक्रि. १ प्राप्त करून घें; संपादण. २ 
मिसळणे; एकांत दुसरें घालणें; मिश्रण करणें. ३ संचय करणे; एकत्र 
आणणे, करणें; बेरीज करणें. ४ जुळण्यास, भेटण्यास, भिळण्यास ' 


' लावण; ताळा घेणें; जमवून पःइणे. ५ गांठे; जिंकून घेणे; पाडाव 


। करणे. € लाट करुनि फौजांनी मिळविले । ' -ऐपो २०९. ६ जिंकणे; 
,मन वळविणे; सरशी करणे; वश करणें. ७ कृतकृत्य होणे. ' ही 
, मागासलेली इश्वरी विद्या चांगली नांवारूपाला आली कीं मिळ- 
'विली.!-सु ११. [ मिळणें ] मिळवून पाहण-तुलना करण; 
'ताळा जमविणे. वीत 

. मिळी--ली. (कर.) उंच गळ्याचा चंबू. 

। सी--सना. बोलणारा स्वतः [ सं. अस्मत्‌] म्ह्द० मी हांसतो 
लोकाला इेंबुड माझ्या नाकाला. ( वाप्र. ) सी म्हणणें-जोरांत 


| असणें; स्वतःचा प्रभाव दाखविणे. ' त्या वेळीं मी कसचा घरा". 


स्ह० मिळत नाहीं भीक तर वैद्यकी शीक, मिळून मिसळून | बाहर पडतं. तेव्हां पाउस मी म्हणत होता. ' मीमी म्हणणें- 
चागण-मित्रत्वाच्या, घरोब्याच्या, समतेच्या नात्यानें वागणे. | बोळण-स्वत:च्या कर्तृत्वाची बढाई मारणे; ऐट मिरविणे; गवे 


. मिळता-वि. जुळता; मिळणारा. मिळता काळ-पु. भर-| वाहणे, अहेपणा दाखविणे. ° जितां बोलती सर्वही जीव मी मी 1”. 


` दिसणारे, असणारे. २ बेचव; नीरस; 


भराटीचा काळ; प्राप्तीची वेळ; मिळण्याचा काल, मिळताऊ- |राम १५. ' मिव्याज्ी सामना करावयास कोणीहि पुढें जाईनात, 
वि. १ बरोबरीच्या लोकाशी लवकर मिसळून जाणारा; दुस- | मी मी म्हणणारे सारे पिवत Fr मी आ 
यांशी आपे पटवून घेणारा. २ जिंकणारा, मिळविणारा. मिळ- | खालीं असर्णे-गर्वाचे, मीपणाचं घर खाडी असमे. मीठूँ-१- 
ताव-पु ? प्राप्ती; मिळकत; फायदा. २ सामील होगे. मिळती द्वेतभाव? दुजाभाव; आपुलकीचा अभाव. ` ` नाही तं नांद 
चस्त-ली. मिळविता येण्यासारखी वस्तु; ज्याची नुकसानभर-| जेणें । मो तुं जगी । ? -ज्ञा १५.२८०. मोतू कर _मोतूंबर 


ई करतां र! ग द - ° I 
` पाई करतां बेशक असा माळ. “ पोर भिळवतीवस्त आहे. परंतु येणे-हमरीतुमरी करणे; भांडणावर येणें. मीपण-पणा- "४ 


आईवाप मिळवतीवल्त नाहींत. ! [ मिळणॅ-नस्तु ] १ अहंता; गवै; मगरी. न सी निराळा असल्याची 
मिळमि(मी )ळ--बी. ( स्निग्ध पदार्थाच्या संयोगाने जाणीव; माय ne 

आलेला ) बुळबुळीतपणा; मिळमिळार -किवि. (राजा.) युळ-| मोंजञुस्ला--पु. समुदाय. [ फा. ] 

मुळ; a करतां (रडणे), मिळमिळाट-ए. अतिशय बुळ-| मीर--ज्री. मिटळेली स्थिति; डोळ्यांतून पू आल्यामुळे, 

चुळीतपणा. त-वि. १ ( कों. ) बुळबुळीत व तेलकट | चिपडामुळें डोळ्यांची चिकटून राहिलेली स्थिति; झांकळेली स्थिति 

मळमळीत (भाषण इ० ). | [ मिटणे ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ESS AIT SDS SSIES DO यी 


रर. ७ ७.९७. “र 


८१४९... 


_ मीटफळ्यो. . ह र मुकरी 


` मीटफळ्यो--जीअव. (गो. ) आस्थापाययांचा खेळ. |साउली। वाटे जातां मीनही। ! -ज्ञा १३.५९४. ३ भेटणे, गांठ 

मीटर--ए. ( पाणी, वीज, लांबी इ०) मोजण्याचे येत्र: | पडणे. ' तेत संत माहेर माडे । तुम्दी मिनलिया मी लाडैजे। ' 
मापनयंत्र. [ इ. ] “ज्ञा १५.५९७. [मिळणे] 

मीटिमीटि-- क्रि. ( महाचु ) टकमकां पाहणे. ' मीटिमःटि। भीना--पु. मिना पहा. १ निळा रंग. २ दातावरील लुकण, 


स्वगैदेवा । पाताळीं पीयूषाचा ठेवा। ? -न्रर ८१. [ध्व.] ३ नीलमणी, ४ स्वगे. [फा.] ०वाजार-पु वस्तूंचं प्रदशन. 
मोठ--पु.-( ढोरांचा धंदा ) एक जातीचा निवडुंगावर वाढ-| मीमांसा--ली. १ षड्ददेनांपैर्की पांचवें दहन; याचे दोन 
णारा वेल. यानें चामड्यावरील केस जातात. भाग आहेत-परवेमीमांसा व उत्तरमीमांसा किंवा वेदांत. पहिल्या- 


मीठ---न. १ लवण; क्षार. मीठ ही पांढऱ्या रंगाची खारट |मध्ये कमैकांड व दुसऱयांत ज्ञानकांड विवेचिळें आहे. २ चर्चापवैक 
रस्तु अपून मनुष्यमात्रास अत्यंत आवद्यक्र अशी आहे. वरेंचसे | जाणण्याची इच्छा; खोल विचार; चिकित्सा. [ सं. मानल््चौकशी 
मीठ समुद्राच्या पाण्यापासून करतात. मिठाच्या कांहीं खाणीहि करणे ] मीमांसक-प. कमेकांडवादी जैमिनीचे अनुयायी. 
आहेत. २ ( कर. आट्यापाट्या ) होण. (क्रिश आणणे ). [ सं. मीमांसक मागे-यु. कमेकांड. “ह्या प्राचीन कमकांडास पुढे 
मिश्‍्ट्स्चकर ] (वाप्र.) ०घाळणे-? पिठात मीठ घालणे; चव | मीमांसकमागे असे नांव मिळे. ! -गीर २८८. 
आणणें; गोडी आणणे; पुष्कळशा मोट्या साठ्यात थोडीशी भर सीर-स. (व.) र कपाशी मोजण्याचा कारा. 
चालो; पुष्कळ असून आणखी थोडीशी अपेक्षा असेळ अश्या |. मीर--प. १ (गंजिफा) दशावतारी गंजिफांतील प्रत्येक 
ठिकाणीं जहर ती भर घालणे: २ महत्त्व देणें; पर्वा करणे, ठेवणें; | बाजूचा, रंगाचा राजा. २ उमराव; अमीर; सरदार; राजा. [ फा. 
भीक घालणें. ' ते दुबळ्या भटभिक्षुझांना मीठ घालतील कीं |मौर; अर. अमीर] ०अद्ळ-य. a [ फा- सीर-इ- 
काय! ' -नि १०६८. मोठे खारट असणे-कडक किंबा भद्‌ ] °ज्या-प. ( माण.) सहे मसयांचा पारी: ती 
करडा धनी असणें; मालक मोठा कठोर असणे. ०तोडणे-|पु. थोर, अनुभविक, स्वतंत्र अधिकारी; ज ब स 
मीठ कसी करणे; खावयास कमी घालणे. “ मुळास मुल्गी मोठी | फौजेत ताळ नाही. ब ho : क स 
झाळी तर तिचें मीठ तोडणे. ' ०देंगै-चामर्डे कठीण करण्या- पा मीता असेत. ' -ब्रप ११८. [ फा. मीर- 
करितां त्यास मीठ लावणे. (अंगाख)मीठ मोहऱय़ा लागणे-| घरून आणावयास गा ; 
रागावणे; क्रुद्ध होण; संतप्त होणे. सामाशब्द- ०कणी-खी. यी मिरची. 
बून घरी आल्यानंतर इट काढण्याचे मीठ, मिठाने आच नकवी १ मिश्रण; मिसळण; एकांत एक मिसळणे. 
इ. ०बेदूर-न. मीठ उतरण्याचे बंदर. ०साकर-भात-लीएः भट; भेटाभेट. ३ एकत्र जमणे; एकत्र येणे मिळणी; संबद्ध 
गरीबीचे जेवण ( विद्षेषत: यजमान आपण दिलेल्या जेवणासंबंधी र £ एकत्र मिसळन जाणे; मिळून जाणे; ऐक्य; एकी. ५ 
विनयाने असे म्हणतो ). ०मसाला-प. मीठ व मसाल्याचे सवे (९ अंक. ६ खग्रास अहण. [सं. मीढूनमिटणे, झांकणे, 
जिन्नस; पदार्थास चव आणणारे पदाथ. *मोहऱ्या-जीनव. अन ] मीलनोन्मीलम-न. उघड्झांप; मिरग आणि 
` दृष्ट काढण्याचे साहित्य. . *मोहऱ्या ओवाळणे-इट काढण 1. दैविसी दिडी पाहतां सानी । तऱही सील्नोन्मीडनी।? 
०खोणारी-पु. मीठ बनविण्याचा धंदा करणारी एक जात ब त्या [उ : 


गा -ज्ञा १७.५. मीलित-वि. १ मिश्रित. मिसळलेला; एकत्र 
जातीचा मनुष्य. मीडारँग-पु मोत्याचा पिवळट युझाबी रंग. | ह भेटलेला. ३ एकत्र जमलेला, मिळालेला. ४ विशिष्ट 
--पु. (गो. ) जार. ; वळविलेला. [ सं. ] 
मोडी. (3) भा ची मी ' गा लिण 
दा २.१.१४. [सं. सेत्रि] ट मीळ--बी. १ (अशिष्ट) प्राप्ती; नफा; फायदा; मिळ- 
मीन--पु १ मासा; मत्स्य. २ मेषादि राशींपैकी बारावी ळा, [ भिक] ०जोड-जी. लाम; तडजोड. 
रास. या राशीत र्बासादरपदा नक्षत्राचा एक चरण ब उत्तरम रांश मीळजोड स्वामींच्या आशीबदिं होईल. ? -पया १०. 
पदा आणि रेवती या नक्षत्रांचा समावेश होतो. [सँ- मोत्या झिन-प. प्राथेनेस वोलाविणारा. [ फा. ] 
केतन त बक निशाण ज्यांचे आहे असा सुआ सोंवळ्यांत नेसावयाचे रेशमी किंवा तागी 
°केतन-पु माशाचे चित्र असलेले निश मुकटा- पु. रु नेसावय - 
न एकत्र होगे. ' मीनती दांदिया पार्सी । पल. कटी सो. (गो. ) बंदुकीचें तोंड. 
राउळीचे यां। ?-शिह्यु ५०५. र प्राप्त होणे. मिळणे. ' कां ुक्षाची । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुकण Mo 2... ह. _ सुकाबद्ा 


SEN si eo 
टर -. Too 
NTS rE —— 


TE 
= ee 


सुकण-णा--नु. १ निःसत्व व हलका ` असलेला कडधाः सुक(कु)वटित--वि. १ स्पष्ट. २ संक्षिप्त. ` हे सांख्यस्थिति 
न्याचा दाणा; अशा दाण्यांची रास. २ ( क. ) शिजविल्यानंतर | सुङुळित । सांगीतली तुज एथ । ? -माज्ञा २.२३. [ सं. सुकलित ] 
किंवा भिजबिल्यानतर टणक राहिलेला दाणा. चाड; -वि. उदास;| सुका--पु सुवन. ( क्रि० घेणें). [ध्व. सुख ] 
उदासीन वृत्तीचा [ सुका+दाणा ] ०हृत्ती-पु. १ शिनि सुळ्याचा| सुका--वि. १ वोलतां येत नसलेखा; न बोळणारा; वाचा 
हत्ती; देतहीन हत्ती. २ (ल. ) ठेंगू व ढेरपोट्या इसम. सुकणी-| नसलेला. २ रागानें किंवा हिरवटपणानें बोलत नाहीं असा; स्तब्ध. 
-ज्ली किडकी त्र; रोगट दाणा असल्यामुळें नासून जिची |३ शांत बसलेला. ४ तोंड नसले ( गळ, फोड) डोकें किवा 
चांगली डाळ होत नाहीं अशी तूर. तोंड नसलेला ( नारू). ५ न वाजणारा; अगदीं कोवळा; आंत 
सुक्णें--सक्रि. गमावणे; न मिळणे; अंतरणे; हानि पावणें.|गर नसून पाणी भरलेला ( नारळ ). ६ चाड; न भिजळे जाणारं; 
“तरि देतों शाप तुला, विजय न घडता हितास मुकतास । ) मोड न येणारे (कडधान्य). ७ न उमललेली; न फुललेली 
-मोभीष्म १.८९. [ सं. मुचन्सोडणें ] (कळी ). ८ आवाज न करत! चाळ गारं (रहाटगाडगे, चरक, यंत्र 
मुक(कु)दर्ण-अक्रि. (नां.) १ गुदमरणे. २ आंबणं. |इ० ) [ सं. मुक; का. सुत्ततु, सुदूडु | मह ° मुक्याच मनीं मंगळवार 
सुकदम, सुकदम, मुकादम, मोकदम--पु. १ पुढारी; (मंगळवारी कोणताहि ये क नये अशी समजूत आहे 
म्होरक्या; मजुरांवर देखरेख करणारा. २ गांवपाटील; गावकऱ्यांचा |त्यावरून ). (वाभ.) ०्झुळगा होणे-प्रथम न्हाण येणे, 
. मुख्यः वतनदार. ३ देशमुखाच्या खालच्या हुद्याचा गांवकामगार. | ०रद्दार्णे-(वागळाणी ) गप्प बसणे. झुक्ाबणी-सुकें होणे; स्तव्ध 
[ अर. मुकइम ] सुकददमी-ली. मुकादमाचे हक्क किंवा हुद्दा. |वसणे. ' सुकावल्या वेदश्रुती । ' -परना १.१८. सामाशब्द- 
सुकद(द)मा, मोकद्मा--प. १ काम; प्रकरण; बाव. २ ०गोचर-३. ज्यांत अंगावर पुटकुळ्या पुरळ येत नाहीं असा 
खटला (दिवाणी किंवा फौजदारी). (ना.)सुकरदमा, ' नवाब गुरगुटे गोवर. ०दृंदू-पु. सुका दाबा पहा. ०दात्रा-पु युम द्वेषः इक. 
यांचा मोकद्मा फेसळ करून... ' -ख ११९४. [ अर. मुकद्दमा ]| "नारळ-पु. कोवळा असल्यामुळें न वाजणारा नारळ. ०मार- 
सुकददम--प. ( निदाथी ) सुका मनुष्य. [ सुका ] मारा-पु. १ वेरासुळें क्रिंबा दुष्टपणानें जांदूरोण्याच्या योगानें 
सुकद्दर--ति. नियुक्त; नियोजित; कायम केलेला; नामजाद. किंवा शापांनीं केलेल्या युप्त नाश हानि. २ पुराव्याला कांहीं खुणा 
“* आवाजीकृष्ण या कामावर सुकदूर असोन... ! -रा ५. १९७, वरे राहाणार नाहींत अश्ना दिलेला अंगावर मार. *मैंद्‌- 


[ अर. मुकदरऱ्‌्हब्वरनियोजित ] म्हसोबा, सुकी मण्यार-पुख्ी. ( निदाथी ) हिरवट, तिरसट 
सुक्य्यद--वि. कायम; पक्का. ' या कामावर मुकस्यद इयः सुकी अजी-खी. एखाद्याची नालस्ती करण्यासार्ठी विनः 
राहून... ' -पया ४६६. [ अर. सुक्य्यद्‌ ] सहीचा रिवा खोट्या सहीने केलेल अञ. सुकी कमान-खी. 


> कीची चपटी कमान, a 

मुकरर, नी, बा र ति दु गळूं-न. तोंड न पडलेले गळू. ०गाळ-न. एक मुलींचा खळ. 
विलेला; २ नक्की; नियोजित. -क्रिवि खात्रीने: - नि 5 ठर. ०दुवू-मुका दावा पहा. °फळ-फूरू-पान-न. कोंवळें किंवा " 
(२ न ल्याहावें याची हाजत नही. * ह्या क्क न झालेले फळ न उमलेखे, कळीच्या स्थितीत असलेले फू, 
अर. मुकरर्‌ ] ९ "१५ पान. ०फुछ-न. एक सुलींचा खेळ. ० -पुअव. भिजलेले 
सुकळस्त--वि. (व परंतु मोड न फुटलेळे दाणे (हरभरा, प की अकाणा य 
तितका. [ सं. युत! ] मुकळस्ती-जी. (व.) १ मुवजकता. २| „५ बोलतां “क 
मोकळीक; स्त्र वतेन, सुकाटथा, मुकार्याने-नीं--क्रिवि. गपचीप; न.बोलतांः | 


कशी--त्री ` |स्तग्धपणे; शांतपणे 
उ र £ क es EN पहा 
सुकसणी--ख्ी. ( गो.) संपादणी . सुकाब([बि)छा, मोकाबळा--प. १ पडताळा; मासला. 
` सुकसी-वि, सोनेरी दुटीदार; सोनेरी बुड्या दिवा ठिपके लना शयेत. (कि०करणे). ३ गांठ; लढाई; विरोध; झुझ; तोंड 
असलेलें. * EE युकसी. * -बाडसमा १ .१९ तन च क [ be क हसन ज्र सुक साली मा 
सुकसुचे--भकरि. च घेणे. खाणे "|. अर. ) सुकाचिले, ड . . पुन्हां 
सुकछुचे--जकि. ( गो. ) टांच घेणे; खाणे. [ मुखशुद्धि ] |नबाब नाता Ms ह उ रः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ वेळ थांवणे. ३ वास्तव्याचे ठिकाण; वस्ती; 


<< 


_ मुकाम . २४९३ 


सुक्री 

सुका(क्का)म--प. १ थोडा काळ राहण्याची, उतरण्याची, |बेघ नसचेे दार; दवें त्यानें जावें यावें असें Sr 
तळ देण्याची जागा; आश्रयस्थान; आसरा; विश्रांति घेण्याचें | सहि जेथे जेवणास प्रतिबंध नाहीं असा मोजनशमारम. ०मारी- 
ठिकाण. २ रहार्णे; अवस्थान; तळ देणं; एखाद्या ठिकाणीं थोडा | पु. वेदवाह्य माग; स्वैर वागणुकीचा माग. *्सुदी-ज्ञी. १ सर्वत्र 
म बिऱ्हाड; राहण्याचे | चाखणारे नाणे; अप्रतिहत मुद्रा. २ मोत्यांची आंगटी; मोत्यांच्या 
गांव. उदा० (पत्रांतून) सु. पुणें, सुवईै इ० ४ (छ.) कुंठितावस्था; | आंगठीचा ठसा, शिक्का. “आतां गीतार्थाची मुक्‍्तमुदी । लावी 


` विश्रांति; टप्पा; पायरी; मध्येतरीचें थांबणे. [ अर. मुकाम] वा।शृद्ी । › -ज्ञा १८.२७. मुक्तानमुद्रा ] ०स्वरः-पु. 


-सुकामात, सुक्ामात-ली. वस्ती; राहणुक. “ शहरच्या पूर्वेस ( संगीत ) सुटा स्व पहा.” 
चारा आहे तेथेंच सुकामात करावी. ' -रा १.१५६. [अर.| सुक्त--न. मोती. (सं. मुक्ता; द्रा. सुत्त] ०ळग-प. 
मुकामतू ] मोत्यांचा सर. -वि.मोतीं लाविळेला; मोत्यांनीं गुंफळेला. “शभर 
सुकासा, सुकाखाई--पु. मोकासा, मोकाशी पहा. . ।वत्न सुक्तळग कंचोळी । ! -ह २३.२६. [ सुक्ता+लम ] सुक्ता- 
सुकुट--अउ. किरीट; टोप; राजाचे, देवाचे शिरोमूषण; शिर- | खीन. मोती. [ सं. ] ०्गभे-पु. सोत्यांतील मध्यवर्ती पदायै; 
तान. [सं.] ०मणि-पु. १ मुकुटांतीळ रत्न. २ ( ल. ) नायक; ज्याच्या भोंवती मौक्तिक रसाचे थर बसुन मोती तयार होतें तो 
पुढारी; नेता; अग्रगण्य; अग्रेसर; मुख्य इसम सुकुटाभरण -न |पदाथै. ०ज्ञाळ-न. १ मोत्यांची जाळी; डोक्यांत घालण्याचा 
राज्याभिषेक. श्ियांचा एक दागिना; बिंदी. २ मोत्यांचा झुबका. ०फऴ-ल- 
सुकुर--प. आरसा; दपैण. [ सं. ] > न. १ मोतीं. २ मोत्यासारखे सुंदर अक्षर. ३ सीताफळ. ४ (ल.) 
मुकुल--पुन. १ मोठा कळा; कळी (उमलणारी). २ कमळ, मुर्खासारखे बोललेले उद्गार; हास्यास्पद भाषण, ०फळी- 
३ घोड्याच्या कपाळावर जाईच्या कळीप्रमाणे असलेला भोंवरा. | ली. नाकांतील मोत्यांचा दागिना; नथ;“मुगवट. नासिकों मिरवे 
-अश्वप १.८५. [ सं. ] ०्टष्टि-ख्री, ( नृत्य ) पापण्या स्फुरण मुक्ताफळी ।' कथा २.११.९५. 
पाषण्यास लावणे. अशा दृष्टीचा अभिनय, झोंप, स्वप्न व सुख| सुक्तसर--य. इकदार किंवा कामदार नव्हे अशा वतनदारांची 
दर्शित करतो. सुक्कुलित-वि. १ पुणे न उमललेलं ( फूल ); अधेबट | पदवी. मक्‍तस्र पहा. 
मिटलेळे (डोळे). २ (ल. ) संक्षिप्त; थोडक्यांत. सुकुळणे-भक्रि.| सुक्ता--किवि. तोंडीं. 
वंद ठेवणे; करणें; आवरून घेणें. ' परि तो रसातिशयो सुकळी ।| मुक्ता-वि. पुष्कळ, 
मग ग्रंथाथैदीपु उजळी । ? -ज्ञा ५.१४२. [सं. मुकुलित ]. मुक्ताभरण--न. एक विधि,संस्कार;(प्र.) अमुक्ताभरण पहा. 
. सुकेस--प. सोन्या-चांदीची बारीक तार; सोनेरी-रंपेरी मुक्ति--खी. १ मोक्ष; जीव आपल्या मूळच्या न 
बसे इ० चा चुरा. सुंकेस-सी-वि. जरतारी; भजेरी; सोनेरी हत पावून त्या da pr मचा 
ुरांचे. ° सी. ! -वाडसमा |सुक्ति चार- प्रकारच्य : , , 
१.११९. र न ख ५ सायुज्यता. २ सुक्त स्थिति; मोकळीक; स्वातंत्र्य; इरनासाक 
निश्चयाने; :.खास. सोडे. ३ ( ल. ) मृत्यु. ् मुक्तीने वोढिळें काळाचे घर । -ऐपो 
सुक्कर--क्रिवि. खचित; खरोखर; विश्वया; न चताऽखासः 5 ` सोडणे न सुचे स्थानः विवर 
[अर. मुकर ३३१. [सं. सुदनसोडणे] ०पद्‌-नः 
` बुकर] य स्थिति. ( क्रिश मिळणे; प्राप्त होणे). ०मागे-पु. युक्ति मिळ- 
सुक्णी--खी. बुक्गी; मुश्युद्ध. [ सं. सुष्टि ] , दिस र; मोक्ष मिळविण्याचे साधन. | 
सुक्त-ची. १ मुक्ति; मोक्ष. २ सत्यु. (कि पावणे). शु मुक्तीकल--खी- ( वे.) ज्यामध्ये रहाटाच्या 


र 


` ' पाचे साहेबनांना कशा. केल्या देवा तडातोडी । ` -ऐपो वड यत बसवितात ते विहिरीजवळचे दगड प्रत्येकी. [का ] 


-वि. र मोकळा; सुरलेला; सोडन दिलेला. र व्यक वपक मुक्त्यार-री--यखत्यार, मुखत्यारी इ० पहा. 
~ 


एवा--पु समाधिमंदिरःयडगें. [ अर. सुक्बरा ] 

; सोडलेले ० ). [ सं. मुच्‌=सोडणं ] "केवल्य*. मुक्या य , -पु. ठराविक रक्कम; सारा. 
शानाची य : नह से । मुक्तकेवल्य सुदिवसे।'। सुक्रर ड रत द व न व वकक 
"शा १६.१३. ०क्रिया-ज्ञी. वेदाच्या आधाराशिवाय केरी |" बाकी आबाद नी 


5 सोक्षाप्रत गेलेला; प्रपंचादि बंधनापा 


गोष्ट; घमेबाह्य वतैन; स्वैराचार. ` मुक्तकिया प्रतिपादी । तो येक दुक (गो.) काजूच्या खेळांतील एक विदिष्ट संज्ञा. 


० र र र | 
। ° -दा २.१०.४ ०छंद-पु. ताळ खेरीज छंदाच्या +त र कायम केलेला नियम, अट. RE 


नियमांनी बद्ध नसलेला छइ. ०द्वार-न. १ जाण्यायेण्यास अति इ 
शको. ६. १३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४९७ . सुख 


सुक्ल 
NSS SR NR स्य 
_न. (अश्निष्ट) तोंड; सुख. “पुढे यांच्या | तोंडात उत्पन्न होणाऱ्या चवीवरून करावयाची त्रिदोषपरीक्षा, 


| त्त, सुकस-- चर होतें चक 
र्न बाक्स काय निघतात..." -विक्षत १.६३ [सं. सुख] |बातदोषाने तोंड शुळमट होते, पित्तानं तिखट किंवा कह्‌ होत 
आणि कफदोषानें आंबट, मधुर असें होतें. -योर १.२५, 


सुकसांतून वाकसं काढर्णे-निघण-वोल्णे; शब्द काढणं. ड र असे 
सुक्सी-य, घोड्याचा रंग; पांढऱयांत काळे ठिपके ०पाक्क- पु तोंड उतणे; या रोगाने तोंडांत, गालफडांत, जिभेवर 
रंग; अश्या रंगाचा घोडा चांगला समजतात. -अश्रप १.३१. | लहान लहान फोड येतात व ते झुदून त्यांच्या योगानें पिवळे 
मुक्‍स्‌द--न. विगेति; अजै. मक्सृद पहा. | अर. मकसूद ] | अथा पांढरे चहे पडतात. -श्हवै् ४१. ०पाठ-वि. तोंडपाठ; 
सुख--न. १ तोंड; ओठ, दातांचीं मुळें, दांत, जीभ, टाळा, मुखोद्गत. ०पृष्ठ-न पुस्तकाचे पहिले पान; पुस्तकांचं अगदी 
बाहेरील पान; ( याच्यावर पुस्तकाचे नांव इ० छापलेले असतें), 


गाळ व गळा या सात अंगांच्या समुदायास सुख . म्हणतात.- 
योर २.४४८. २ पक्ष्याची चोच. ३ चेहरा; मुद्रा; तोंडवळा. |( इं.) कव्हर. ०प्रिय-वि. १ शरीरपोपक नसतां फक्त जिभेला 
४ (ल.) द्वार; वाट; मागे; एखाद्या इमारतीचे द्वार. ५ एखाद्या | गोड. लागणारा ( पदार्थ ). २ साथें व पोषक असें तोंडास वीट न 
कामाची सुरुवात. इतर लाक्षणिक अथे तोंड या शब्दांत पहा. ६ आणणारे; चवदार लागणारें ( अन्न. ) ०भंजन-न. एखाद्याचा 
साधन; करण; उपाय; हत्यार. ` ज्ञानाभींचेनि मुखें । जेणें जाळिलीं | नक्षा उतरणें; लाजविणें; रग जिर्‌विणें; खोड मोडणें; घःवरविणे, 
` कसे अशेखे।' -ज्ञा ४.१०५. ७ ( सामासिक शब्दांत ) अग्रमाग; |[ सं. भन्जू=मोडणं ] भमाञ्जुय-न. ज्यामध्ये फार बडवड- 
मूळचा भाग; मूळवस्तुः सुख्य मनुष्य; पुढारी; अग्रेसर. ८ नदी |ण्याची व पुष्कळ खाण्याची इच्छा उत्पन्न होते असा एक 
समुद्राला मिळते तो भाग, स्थल. ९ (सोनारी धंदा) पोचे काढण्या- | वातविकार. ०माजेन-न. १ तोंड धुणे. २ ( ल. ) रागावलेल्या 
सार्ठी लोखंडी पहारेचे रॉक वळवून त्याच्या शेवटीं सुखाकृति|माणसाची गोड व प्रेमाच्या शब्दांनी केलेली मनधरणी. ३ एखा- 
केलेला भाग. १० गणितश्रेढीतींल पहिली संख्या. ११ चठुष्ोणाच्या द्याची त्याच्या तोंडावर खरडपट्टी काढणें; शिवीगाळ. ४ सुखः 
पायाच्या विरुद्ध वाजू. [ सं.; फ्रेजि. पोतु. जि. सुई ] म्ह० ( सं. ) |माधुये. ०र-वि. १ वोलका; वडवड्या; तोंडाळ; फटकळ. २ 
“मुखमस्तीति वक्तव्यम्‌ । ( तोंड आहे म्हणून वाटेल ते बोलावें )|आवाज काढणारा; सनाद; वाजणारा. ३ पुढारी; म्होरक्या. 
सामाशव्द- ०कमल-चंद्र-न.पु. (काव्य) कमलाप्रमाणें किंवा |“ सुखरस्तत्रहन्यते ' [ स. ] सुखरत्व-न. बडवड$ वाचाळता, 
चंद्राप्रमाणे सुदर असलेछे तोंड. ०चर्या, सुखाबरची चर्या, | ०रंग-पु. सुखराग पहा. ०रण, सुखरीण-रणी-वि, सुख्य; 
सुखरळा-जी. तोंडावरील ओज, तेज. °चाळन-न. (गायन ) | असुख; पुढारी, “ हरे तोषें केळे सुखरण तुला की रणतरी । ' 
रागोचित गमक ब अलंकार यांचा यथोक्त प्रयोग करून गायन |-वामन, विराट ७,१६१. ०रस्ज-पु. १ लाळ; थुंकी. २ (ख 
करणें. ०खिद्र--न. ज्वालामुखीचे तोंड; हें कडईंसारखें असतें. | निंदाथी ) अनिष्ट भाषण; दुर्भाषण, ( क्रि० पाघळणें; गळणे). | 
°ज़ड-वि. निवोल्या; कमी वोलणारा. ` बोलोंचि नेणे मखजड । | ०रा-पु (ना.) नथ सर्ज्याची. ०राग-पु. १ तोंडावरील देन 


तो येक मूखे। ' दा २.१.४९. ०जबानी-खी. तोंडी हकीकत. |तजेला; कांति. २ (नत्य Noe 
०जञबानीने-किवि. तोंडी; तोंडाने बोटून. [ स. युख+फा.जबान्‌=| दाखिले जाणारे तोंडाबरील तेज. हे चार प्रकारचे. असते 
वाचा ] ०टी-खी. मुख; तोंड. ' पाहिली ब्रह्मयाची मुखटी *1 स्वाभाविक, प्रसभ, रक्त व यास. ८रोग-पु, १ तोंडास होणारा | 
-कया ७.११-५५- ०टोप-य॒. (काव्य) शिरख्राणाचा तोंडाकडीळ | रोग, २ चेहऱ्यासंबंधीं रोग. मुखरोग एकंदर ६७ आहेत. म्ह? | 
भाग. सुखंड-वि. मुख्य; पुढारी; प्रमुख; नायक; म्होरक्या. | आंब्याला आला पाड कावळ्याला आला सुखरोग. ०रोगी-बिः | 
सुखडा-. चेहर; तोंडाचळा. “ सुखडा पाया उभी राहते घाउ-| १ मुखरोगानें पछाडळेला; मुखरोग झालेला. २ (ल. ) दुमुख | 
FCI सुखदाक्षिण्य-न, १ भाषणदैली; हिला; खिल्वदन; खाणे पिणे व मंडळींत बसणें नाकारणारा, ना+ | 
बब्तत्वः वाकपाठन} शम्दचाठुय २ झुखसंकोच; एखाद्याच्या |डणारा, ०चर-घ-चडी, मखोटा-पु. ९ तोंडवळा; वेह | 
आदराथै किवा भावनाविष्काराकरितां बोछम्यास घातळेडा आळा. |तोंड. * इच्छा इच्छुनी नक ।' -दावि ८ २ चांदी, | 
"डुबेल'ळ वि. वेळेवर विशेष बोलतां येत नसला; बोलण्याचा [सोने ३०ची देवाच्या मुतीवर लावण्याकरतां केलेली फक्त तोंडा | 
कंटाळा असलेला; मितमापी; बोलण्यास भित्रा. ०दूषिका-| चीच प्रतिमा; (वः) सुखबट. पौराणिक नाउकांतीळ गणी. || 
खी. अब. सुरूम; तारुण्यामुळे तोंडावर उठणाऱ्या घरकुळया. रावण, नारसिंह इत्यादींची सों) बनविण्याकरिता त्यांच्या चेह | 
०पट्टा-सु. १ घोड्याच्या तोंडावरील पांढरा पश २ घोडा जिन यांच्या कागदाचा लगदा वगरेच्या भाकृती करीत त्या. ३ बुरखा? | 
घाठून बसण्याकरतां सज्ज केला असतां त्याच्या तोंडावर येणारा ! सोंग, ३ णा बजा हाव भाळ | 


चामड्याचा पट्टा; म्होरकीचा भाय. ०परीक्षा-ली. वैद्यक ) तोंडाचे चित्र. ष तोंडाची ढब; चेहरेपट्टी. ०बरी-खी. ते | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुखई : २४९५ be =: 

क्क न न 

ावण्याइतके प्रमाण. शसन, १ देवाची पुजा, नवय बरे | अविश स्वताः दुसऱ्याने देला अधिकार, वडीलीचा अधि- 

झाल्यावर देव वामकुक्षि करतात तेव्हां त्यांच्या मूर्तीच्या तोंडावर | कार, ' याप्रमाणे मुख्त्यारीचे अहकाम आणून दिर, -चिरा २४. 
घालतात तें वक्ष. २ तोंड पुसण्याचे वज्न. ३ ग्रंथ किंवा पोथी |[ फा. मुख्तारी ] 

बांधून ठेवण्याचे वज्ञ. ४ मळ अवाच्या वाहदरील पान; (ई )| सुखबीर--प, हेर; शुपतपणें वामी काढणारा, पुरविणारा 

कव्हर. ५ कागदाच्या पुडक्यांतीळ अगदीं वरचं पान. ०बाद्य- | मनुष्य. : प्रसिद्ध सुखवीर दुर्गाप्रसाद हा खबर चांगली देतो म्हणजे 

न, ! तोंडाने वाजविण्याचें वाद्य. २ (छ. ) बोंव; राख. ०वास- | चुगढखोरपणा उत्तम करतो. ' -विक्षिप्त ३.६५. [ सं. मुखवीर हिं. ] 

वासन-प. १ तोंडाला सुवास देणारा पदार्थे. (पान सुपारी| सुखलासी--खी. ( कॉ.) मखलाशी; खुवी; हातचलाखी; 

इ०) २ चुक्रीने सुखवत्रावदल उपयोग करतात. ०विलाख-पु. युक्ति. 

एक कान्न. *वेवण्ये-न. लज्जा, भीति आश्चये ६० मुळें चेह-| सुखशाळा--खी. १ स्वयंपाक घर. -आइिवऱ्याची महा- 
` ऱ्याढा आलेली विरूपता; चेहऱ्यांतील वदल. ०व्रण-पु. तोंडावर काळी १०. २ ( कु. ) देवळांत ख्नियांना बसण्यासाठी केलेली 

` उठळेला त्रण; तोंडावर झालेली जखम. ०द्युद्धि-ख्री. जेवणानंतर | विशिष्ट जागा. [ सुख+शाळा ] 

तोंडाचा ओशरपणा जाण्याकरिता खावयाचे सुपारी, विडा इ«| सुखळ--न. मुसळ (उखळ शब्दाच्या जोडीस वणेसादऱ्या- 
पदाथ; सुपारी इ० खाणें. ०श्रो-ज्ली. मुखचर्या; तोंडावरील तेज. मुळें म्हणतात ). डु 

*संकोच-पु. १ एखाद्याच्या समोर भीतीसुळें अगर आदरामुळे| सुखा--पु. हातोड्याचे पसरट तोंड ( याच्या उळ्ट बाजूस | 
बोलावयास वाटणारा संकोच; दवकलेपणा. २ आदरामुळें किंवा | पिसा म्हणतात ). मुखाची खरवाई-ली. चांदीर्ची भांडीं घड- 

मोठेपणासुळे येणारा लाजाळूपणा. ३ वचकासुळें a वितांना sp आणावयाची, टोकास गोल असलेली खरबर. 
नता. सूद, सकशत-द्‌-ली. (कों. ) सुखशदि पहा. ०सेक-| सुख अथे ८ पहा. सुमती टोपीवर 

पु. चूळ मह टाकलेले i “असं असेल तर तो अभि-| सुखालीफ ऽ. न wr 
पेक नव्हे. सुखसेक आहे. ? -भासाच्या प्रतिभा नाटकाचा मराठी मुखालीफ होऊन आम्हांसी स्नेह करावयास येतील, ' -ए/८२.०४. 

= बसण. २ ज्यामध्ये | [ अर. सुखालिफ ] सुखळिफत-शी वैर; दावा. [अर. सुखालफत्‌] 

अनुवाद. ०स्तंभ-पु. १ न वोलतां स्तब्ध बसणे. २ ज्यामन्ये |[ भरः दुखा राद.) उंदीर. “ऐसा उगवत्या खुडिती 

वाचा बंद होते झसा एक रोग. “नि. हन्या) न बोलण म्ह” येल २४३. [सं. मृषक ] 

खावयास अगडवंव म्हणावयास मुखस्तंभ. सुखिया-प. पुढारी; ठाबो। च re 

म्होरक्या. सुखरी, झुखो-ली. (राजा. ) मडकं, कापड इ०ला सुखी--ली. (ना. 


तोंडपाठ; | सु॑तसरति. संक्षिप्त; थोडक्यांत. [ अर. सुख्तसर्‌ ] 
एडके बारीक भोंक, डि. सुखीं-किवि. (ण्य मा Ee प्रमुख; भ्रष्ठ; प्रधान; अग्रेसर. [स.] ०अहं- 


तोंडी. मुखे, क्रिवि, एखाद्याच्या योगानें; रूपाने; वा, खी. निरुणोपासना; 
` तोंडपाठ; तोंडी. [ सुख+उदूगत ] “वेतन्य -न. सत्यचैतन्यांतील अविनाशी चैतन्य; परतर. 

सुखई--वि. १ र बंदरांतून आरेला (माळ, जिन्नस.) ३ |पासना- हक सेनानी. “ हाती लागल्या 
निस्तेज, दुघासारख्या पांढऱ्या रंगाचे ( मोतीं ).मोखाबंदरांदून |° सहजचि सांपडला परिवार। ' -द ६-९७. [ सं. छुर्‌= 
आरे किवा तेभ सांपडलेळे (मोती). [ मोखा=एक बंदर] [इड «ब्रह्म-न. चोदा ब्रमतील अनिर्वाच्य ब्रह्म. ०सक्त-पु- 
- सुखत्यार, मुख्त्यार, सुख्तार--उ- १ राजाच्या हात नजी ] लिवा, अथाथी यापैकीं नव्हे असां) ज्ञानी भक्त. 
खालील अधिकारावरील अंमलदार; सर्वाधिकारी. २ परपर भक्ति-खी. जीमध्यें ध्येय, घाता, व्यान अशी त्रिपुरी 
- चालत आलेला अधिकारी; पिढीजाद अधिकारी; नियोजित नाही अदी निगुण भक्ति; अद्वैतभक्ति. ०वुत्त-न. (ज्यो. ) 
__ सुनीम; वतनदारांनीं वतनदारीचीं कामें चालविण्याकरिता नेमलेला न रवृतं लवरूपान ज्याला छेदणारी अशीं कल्पिलिलीं अस- 


i अनेक डू oS 
' मनुष्य, -वि, संपूणै अधिकार दिलेला; नियोजित; क र तात ठे महावृत्त ( छेदक तांग लंबदते म्हणतात ). -किवि. 
निधि) स्वतंत्रपणें वागण्यास मोकळीक असल. 


% : प्रामुख्यानं; प्रधानत्वं; प्राधान्ये करून. ०स्वर-प. 

ज्या लेखाने एखादा सुख्त्वेकरून -पु. ; 

सुख्तार ] Sl पवर मिरा याच अ पासून ल पत दहा स्वरः सुख्यात्मा-पु. कूटस्थ ब्रम 
भनुष्य स्वत:च्या ऐवजी व स्वतःच्या व्य 


भ्याला अधिकार देतों तो लेखः वकीलपत्र. य या मुखण--खी. (संगै) इर खर; सख्य राणी. सलरग पहा. 


__ 'ा.सुखत्यार+स. पत्र ] सुखत्यारी, सुख्त - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुख्लीस | RR सुंगी 


TR ` नस्य 
सुख्छीस --वि. प्रामाणिक. [ फा. ] सुगा--पु. छगड्यांतील एक प्रकार, बाथ. सुगवा पहा. 
सुगर वि. पेवांत पुष्कळ दिवस राहिल्यासुळें सुगासारखा *घेवडा-पु. एका जातीचा घेवडा. ०भोपळा-पु. दुध्या भोंपळा, 

उम्र व सयेणार ( धान्य ). सुगा. १ घोड्याला होणारा एक रोग... २ घोड्याचा ` 
सुगटा--पु. सुकटा पहा. वरचा ओंठ, नाकाचा शेंडा; घोड्याला आवरून धरण्यासाठी 
मुगडा--ए॒ (राजा. ) केसांचा झुबका; जुंबडा; केरसुणीचा | त्याचा वरचा ओठ दाबून धरणें, पिरंगळणे. (क्रि० दावणें; पिळणे; 

वुडखा. घालणे; धरणें ). | मायुती सरसावोनि धांविन्नला हरीने रगह्ून. 
सुगडी--ची. बुगडी; कानांत घालण्याचा वायकांचा दागिना. |सुगा पिळला । ' -हर १४.६४. ३ सुगा पिळण्याकरितं घेतटेडी 

[से. सुट -सुगुट -सुगरी -सुगडी ] दोरी किंवा इतर साधन. ४ गर्विष्ठपणाच्या चेश; . रग; उद्धर- 


पणाची वागणुक; गवे; खुमखुमी. ( क्रि० करणें; लावणें; चालवणे, 
जिरवणे; मोडणें ). | सहजांत जिरविती सवे तयाचा सुंगा। १ 
-एऐपो ४२४. ५ चेव: उत्कट इच्छा; कांहीं एका कामासाठी 
असली उत्सुकता. ( करि आणणें ). ६ मुंगळा; काळी किंवा 
तांबडी मोठी सुंगी; डोंगळा. ७ ( नाशिक ) नागपंचमीच्या दिवशी 
स्रिया फेर धरून गाणीं गातात तो प्रकार. (क्रि० घालणं). ८ 


सुगरण--न. सुगाण पहा. 

सुंगणा-णी-पुन्री. ( ना. व. ) शेवगा. 

सुगल--न. मोतीं. | मुगतांमाणीकंचे दांडे गोमेद पझ्राग 
` माणिकें उघांती । ' -धवळे उ ५४. [ सं. सुक्ता ] 

सुगद्‌--पु. ( वे. ) भाताची एक जात. 

सुगद्मी, सुगदुमी, सुगदुमी साखर---ख़ी. हलक्या 


. प्रकारची पिठी साखर. [ मगदुमी ] बैलगाडीच्या मागील बाजूस सामान पइं नये म्हणून दोन्ही वाख- 
` ` सुगदळ--प. ( प्र. ) मुदगल पहा. डांना मिळून वांघळेला दोरी विणून केलेला कटडा. [ सुंगी ] 


च्या म्‌ सुंगा--पु. प्रवाल; पोंवळें. [ हिं. ] 
वळ लकी मूग पेण्यास योग्य असलेली जमीन. [मूग+ सुगाण--न. जोंधळा किंवा बाजरी यांमध्यें पेरळेले मूग 


द्ळे न, १ | भाजून त्यांचं कलल पीठ. चे ०७१ _ अ - 
भ्र [मणके ] नम आ किंवा अशा त-हेचे दुसरें धान्य. मोघड, मोघण पहा. [ मूग+दाणा ] 
se °| सुगाणा--ए. १ सुक्राणा; चाड; मोड न आलेला दाणा; 


मुगाचे गुळी. सुगवा-पु. १ वायकांचें एक प्रकारचे, सुगा एवढ्या 
चौकटी असलेलें व्ल; छगड्याचा एक वाण, प्रकार. २ दुध्या न भिजलेला वा शिजलेला दाणा. २ (गो.) अधवट कोंब 


भोपळा. -वि. युगाएवढ्या चौकटी असलेछे ( छुगडे ). आतन] च डोळ 
वेसण: ब ` : गाणा-पु. (राजा). भरडलेले मूग; सुगाचा डोळ, | 
घातलेली दोरी. [का मूग=नाक+दावगी=दाबं; सं. सुख+दामन्‌= 


दावे] त चुकता फुटलेला कोंब. ( क्रि० येणे; निघणे | 
मुगदुरी--ली. (वे.) पोद्यांच्या कण्या ससुच्चयान टे न | 
मुंगफल्ली--जी. ( क की ण्या ससुच्चयाने. न्य खरीपांत होणारी जोंधळ्याची एक.जात.-ईषि | 
सुंगरच--क्रि. (गो.) शिरकणे; शिरणे. 
सुगचत-न. (न ’ Oe खपरेल सु(सुं)गारो--जी. (सोलापुरी ) खरीपाचे पीक, पावसाळी | 

पानपट्टी. २ चौथऱ्याचा पाटथरा. [ सुखवत्‌] ची | पीक. याच्या उलट हिंगारी, अगर रब्बीचे पीक. [का. ] अ 
सुंगस, सुंगसवेळ--पु. सुगस, मुंगसवेल पहा, सुगाळ--खी. १ गवतात्रा किंवा झाडाचा कोवळा २5५ 


मुंगसे -. (ब.)वसच्या तोंडाठा बांधावयाची मु. (^ १ उ निष होणे ). ३ झाचया अंगाबीड 


सुसकी पहा. [सुख ] Sa दडे, खण ई० । 

सुगळ--जो. भातांत उगवणाऱ्या एक प्रकारच्या रीड * १ युगाची एक बारीक जात. २ छाड, ह. 

सुळ. शाकारलेल्या छपराचें आढे, Fb क त ह ता नो । 
Fd बा नी दाः सुंगी-खी. १ एक बारीक कीटक; पिपीलिका; गोड पदे | 
सुंगळे-प॒अव. गुळावरल्या माशा; J कॉ फार आवडणारा एक लहान प्राणी. “ गुरुचरणी पार्थ जडे अ 
` हेत तोंपर्यंत मित्र म्हणविणारे लोक ही उत्कर्षाचे दिवस  मधुशकेरारस सुगी । *-मोकण ४ ३.५०. सुम्यांचे प्रकारः-काड | 
र न य ` ।सुंगी, गांडमोडी, घाणेरी, ढुंगणमोडी, दांत्या,घांवरी, वळविंच(ज) ी 


द 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ˆ होणारा कामविकाराचा प्रक्षोभ. ( क्रिश येणे ) ' मग सुगी येउनी | आणिं 


` मुगीसुग २४९७ 


oo मामी 

, हुळहुळी, पिसोळी. ३०. -राको ७३. २ एखादा झण- तळ शैवेशी 
झणीत पदाथ खाल्यामुळे जिभेमध्यें होणारी रवरव. ३ चेतना; i ज य देवास 
चेव; एखादी गोष्ट करण्याविषयी एकदम उत्पन्न झालेली उत्सुकता; | दिला, जो त्याची झोंपमोड करील ठ आय 
I 


तीव्र इच्छा. ( क्रि० येणें; आणणे ). ४ पुरुषांच्या ठिकाणीं उत्पन्न असाहि त्यास बर असल्यानें कृष्णाने कालयवनाछा याच्या शुत 
व झोंप मोडविली युक्तीने 

ढंगी कासोटी । सोइनि घावती तयांचे पाठी।? -नव २५. नाचा नाश केला. मत कव जा तळ 
५८. ५ शरीरास आलेली वघिरता. (क्रि० येणे). [ दे. मनुष्य. ३ एक तीर्थाचे स्थल, 'होलपूर नजीक ता म्हणून 
सुञंगी ] म्ह° १ सुंगीला सुताचा पूर. २ सुंगी होऊन साखर खावी | आहे. ' -भाव ८९: ४ एक पुष्पवृक्ष. ह्याची पाने पळसाच्या 
पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं नयेत.(वाप्र.) सुग्या येणें-चढणे-| पानासारखी असुन फूल पिवळे, सुवासीक व वीतभर छाव असतें 
वातविकारासुळें शरीरावयव जड होऊन त्यास बधिरता येण. [फळें गोरखथिचेसारखी परंतु लहान असतात. गुरांना होणाऱ्या 
रुधिराभिसरण रुद्र झाल्यासुळें येणारी बधिरता. सुंगीच्या | कुंद नामक रोगावर याचा उपयोग करतात. -वगु ५.५. 
पाबळाने-किवि. मुंगीच्या गतीने; अगदी हळू हळू. मुंगीच्या | सुंचण--अकि. मुक्त होणे; सुके. ‹ इतुटेन मुंचसि । भव- 
पायान येणे आणणि हत्तीच्या-घोइन्याच्या पायांनी | बंधासि तु । ! -भाए ६६४. -सक्रि. १ सोडणे; टाकून देणे. ' जे 


. जञाणे-सावक्राश येणें आणि त्वरेने निघून जाणें ( संपत्ति, वैभव |आइकोनि जीवें सुंचती । ?-दाव २७९. [ मुंचन्सोडणें ] 


„ वारे सवधां योजतात). सुचलका, सुचश्का, मुच्ळका--पु. १ गुन्हेगार इ० 
सुगीसुग---जी. स्तब्धता. [ मूगन्मूक ] पासुन सरकारनें “मी अशा तऱ्हेने वागेन ' अझा कराराचे लिहून 


| 


न 


` उपेक्ष मीं सामान्याहि मुग्ध भक्तातें । › -मोअनु ४. 
. स्पष्ट; संदिग्ध; घोटाळ्याचे; अनिश्चित. ( भाषण, काम, 


e 


PO PTS, PN 


सुशुट, सुगूट, सुशुटमणी--सुङुट, सुकुरमणी इ० पहा. घेतले वचनपत्र; हमीपत्र; जामीनपत्र; कवूलपत्र. २ करार 
सुणुरी कांच-ख्ी. ही गारेच्या कांचेपेक्षां कठीण असुन फुंकून | नामा; कतबा; वचनपत्र. ३ पंचाइतीच्या पुढें लिहून दिलेलें करार- 
तयार करतांना महाळुंगाच्या किंवा सुशुटाच्या आकाराची वनते. | पत्र; वादीप्रतिंवादींची जवानी. [ तुकी. सुचल्का ] 

सुशुते--न. मुक्ति. -शर. सुचूंक-_करिवि. (ब.) शिवाय; वांचून. “ मी तुझ्यासुचूक 

मुंगूल--न. सर्पाला मारणारे, भुरक्या रंगाचं, लांब सेंपटीसें | जाणार नाहीं. ' [ सं. सुचु=सोइणे] | 
एक केसाळ जनावर; नकुल. [ प्रा. दे. मुंगुस, सुग्गस, सुर्युस;| झुच्छी--खी. (ब.) मिशी. [सं. समश] | 
का. सुुरी ] ०कांदा-पु. एक झाड; एक बंदविशेष. ह्याचे मोटा| सुंज--जी. १ उपनयनसंस्कार, २ एक प्रकारचं गवत; मोळ. 
व लहान असे दोन भेद आहेत. ०तोंडा-डद्या-वि.१मुंगुसाच्या |३ उपनयन संस्कारांत बदच्या कमरेस गोण जी मोळ, 
तोंडासारख तोंड असलेला. २ रागातिकारेसुळें ज्याचा चेहरा | कुश, लव्हाळा यांची दोरी करतात ती (ही पुढें सोडसुंजींत सोड- 
सुंगसासारखा झाला आहे असा. ३ ज्याची हबुवटी आंत दवलेली तात); मोळाचे कटिसूज्न. “ ऋषि मुंज बांधीती । न ११. 
असून ओंड मोठे व पुढें आलेले आहेत अशा चेहऱ्याचा ४ ||सं. माजी ] सुंञ्या-जा-य. १ सुजीछा योग्य झाळेछा सुह्या. 


छाजाळ; घाबरट. ०चेळ-ली. एक वेल. २ नुकतीच सुज झालेला मुल्गा; kl त धा व्य 
सुग्ध--वि. १ मूख; मूढ; मतिमंद; भोळा; अज्ञानी. “न| ३ एखादा सुज झालेला शुख्या ज्या 
* १ मूस; सूड; ', नोज ४.६२. २ सेल्यासुळे त्याचे झाढेळें मूत; एक बह्मचारी देवता. “ सुंज्या नृसिं 


उद्योग) बन शंकरी । ' -दा ४.५.७. ७ ( सुञ्याचे सूत पिपळावर राहतं 


३ इंद्र; गोजिरवाणे ( मूळ). ४ लहान ( मूळ). “ताताला जेविं | अशी समजूत आहे न वात का त 
सुरधाचा h ~सोअचु४ ५७. [ सं. मुहऱ्मूखे. होणें ] मुग्धमा- वरचा सुज्या-वारा ह्‌ s 


संदवुदीच्या विशे | मोंजीबंधन; सुंज; उपनयन. 
' स्मा-ख्री. ( निंदार्थी ) लढ असून मंदवुद्धीच्या इसमाला विशे जी. ( गो.) १ वायदा. २ कारवीदै. ३ मुदत; मुद- ` . 


पतः जरीला म्हणतात. [ सुग्ध+क्ा. अम्मा ] सुग्चा-ली. १ सोळा सुत विषमज्वर. [ म. सुदत; अर. मुद्दत ] 
वर्षीच्या आंतील वयाची झुली; तारण्यावस्था आसत न झालेली ses षु घोड्याचा एक रोग, -अश्वप २.३१. 
सुर्गी, २ तरुण व सुंदर स्री. ३ नायिकेच्या अवस्थेचा एक भेद. क सदेह. [ फा. ] 
सुग्याण--न. १ मळणी करण्यासाठीं काढलेले सुगाचे वेल. | अ र, सुजमूदारी-मजम्‌, मजमूदार इ० . 
२ युगाचे गुळीं; भस. [ मुग--तृण ] सवम या 
3 २ जळ र [ ढु 
र जरी. एक प्रकारच लढाऊ तासं. [ठः] ऱ्ह र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8981५0 


४९८ . सुरकणे | 
त २ ९८ सुरकणे _ 
्Eननत्F — v= अजअ 
मुजरत-द, सुजप्त-द- विक्षि. १ सुद्दाम; तदथः सुदाम ' मुजाहिमत--जी. प्रतिबंध; अडथळा; हरकत. ' िपुभुल्तान 
नेमळेला; खास; निश्चयपवैक. २ तावडतोब; त्वरेने. " वेद पल तासा] 
बापू जोशी यांजबरोवर मुजरत इंग्रज द्धि धरून आल्याचे सवि-|-रा ७.३५. [ अर. सु rT वका या 

0 प ; रामराम; सलाम. Fs टु प 

मुजरा, सुज्रा--प. १ वदन; नमस्कार; मार 3 न| सुजी- ३ डा असी 
२ धन्याची मेट झाल्याबरोर किंबा त्याचीं रजा घेतांना नोकरांनी | सुज वि र आ) पांढरा पषा असलेली; 
म्हणावे गीत. ३ तमाशातील समाप्तीचे गाणे, लावणी. ४ (राजा.) | तविर्ड काळ केस मिश्र श क) की 
नेम; नेम धरणे. ( क्रि० धरणे ). ५ मोबदला; भत्ता. ६ वजा, कमी | सुज्ुम-य- एक अलकार. कटिसुवणेमेखळा जडित। वरि. 
केलेही, काढुन टाकहेळी रक्कम. ' कोणी वसूल वगैरे दिल्यास तो | मुजुमे पेटिया रत्नखचित। ' -स्वादि १.३.३८. 
मुजरा घरछा जाणार नाहीं.  [ अर. सुज्रा=हड ] स्ह (गो.)| सुजुमदार-री, सुजुम्दार--मजमूदार-री इ० पहा, 
मुजऱ्याक कोण ना हुलप्याक पंचवीस=हुलपा ( विदागी ) घेण्याला| सुजेरी--पु. खेइत, कुणवी; शेतकरी. “समस्त मुजेरी 
पुष्कळ परंतु मुजरा करावयाला कोणी नाहीं. ° -रा १५.१२८. [ आर. मुझारिअ] 

सुजरादास्त--खी. मजुरादास्त पहा. सुज्ञेवार--प. गांवचा इकरार फकीर. गांवांतील जनावरे 

मुजाईक-म, मुजाहीक-म--नपु. अडथळा; आडकाठी; | हलाल करण्याचा याचा हक्क असतो. [ अर. सुजाबर ] ॒ 
अटकाव. “तरी मार्गी सुजाईम न होतां सुखरूप. जाऊ देण. ' मुजोर--वि. ( ना.) इकेंखोरः तोंडास तोंड देणारा; वाचाळ. | 
-वाडवावा २.१४५. -वि अतिबंध करणारा; हरकत यारा; [ फा. ] सुज्ञोरी-सरी. बडबड. 
अडथळा आणणारा; यांवविणारा. “ आपले वतनास सुजाईक सुज्कर--वि. आठवण करून देणारा. “ श्रीमंताकइन आठ | 

सुजाका, सुजाख-खा--पुली. १ पर्वा; प्रतिष्ठा; किंमत; मुज्म(ज्मि)ळा--क्रिवि. संक्षेपाने; संक्षिप्त; मुख्तसर. ` येकः 
विद्यात; महत्त्व. ' हे फोज आलियाची काय सुजाका आहे. ? : र 

निस र वेळ सुज्मिळा फदे आली. ? -रा ७.८२. [ अर. मुज्मल्न्‌ ] 
-मराचिस २२. २ अडचण; हरकत. ` सुजाका नाहीं, तुम्ही सुटकण-कर--क्रिवि. १ पटकन; झटकन; चुटकीसरशी. | 
ड्‌ > _ र « a $ [a 1 चका न 

हड. डाले व तळ क. ] अधिक, ९° धरणे; पकडणे; पडणें; शिरणे; घुसडणे; झोंप लागणें).२ | 

सुजञाफत.- १- १ उसन्या 'ठकागचा; परस्थ. २ अधिक. अवयव आखडून; सुरगुशी मारून. (क्रि निजणे; पडणं ). [ध्व.] | 

[फा.] °ख़च-. वि. देणगी खच; सरकारनें देणग्या, बक्षिसे सुटकणे सक्ति. ुक्क्या मारणे; अंग दुखत असल्यास त्यावर | 
या वावत केलेला खच. २ परस्थलन्ययः दुसऱ्या इम्यासा्ी हळु हळु मुटीने मारणे, [ सं. सुट्=्मदैन करणें; म. मूठ] सुट | 
अगर मद्दालासाटी केठेडा खचे; इजाफत जमा अथे २ पहा. ३ कळणे-सकि,१ सुरव; हळु हळु बक्षया मारून रगडणे. २ तिब ` 


| 
चे. सुज्ञाफती-वि. सुजाफत खर्चासंवंधी ऱ नी 

विशेष ख [फती-वि. सुजा खर्चास सळणें; मऊ करणें (कणीक). ३ मऊ भात किंवा भिजविछे | 
सुजामा-पु. घोड्याच्या पायाचा चमैवद; 


याळा पायबंद | पीठ सुटीत दाबुन, सुटकुळीं करणं. ४ कापड मोजतांना प्रत्येक 

कलितः पामा] हाता गणीक सुटीच्या आकाराइतकी जागा ( कापड) अपिर | 
सुजा (वा)रत-द ची. १ शिचार, मानसन्मान.२ आजव; व्यापून कापड अधिक घेणें. [ मूठ+आकन ] सुटक( कु ) ळी | 
Si संभावना. ( क्रिश ठेवणे; राखणे ). ` णिसा छ-सुन. सुटींत दाबुन केलेला कणीक इ०चा लांबट गोर्ळ | 
' स्वी. ' ख ४.१९०४; ३ मागें राखून ठेवरेली गोष्ट. (कि० | मुठीत मावणारा पिठाचा गोळा. (क्रि० घेणे). झुटका-के$ | 
राखणे; करणं ). -क्रिवि. चुकीने मुजरत या अथी योजितात. -( ). सुर | 


oe —— 


डा. 


5 
1 


ग १ बुक्षी, चेपी करतांना, अंग रगडतांना हळु हळु सुटे गार | 
[ अर. सुःरत्‌ ] २ ठोसा; गुद्दा. ( क्रिश मारणे; देणं ). ३ मारण्यासाठी हात वव | 

सुजारियान-॒. शेतकरी; खेइत. [ फा. सुझारिआन; अर. | उगारलेली मूठ. (क्रिश उगारणें ). ४ पेटका; वातविकारानें गर्त | 
मुझारिअ ] विशेष आखडणे. ( क्रिश वळणे ), ५ नांगर इ० घरावयाची र” | 

सुजावर--प. मशिदींतीलं झाडलोट करणारा; सेवेकरी; ६ हातपाय पोटाशी घरून पाणी उंच उडेल अक्षी पाण्यांत म | 
मुसलमान पुजारी. [ अर. मुजाविर्‌] सुज्ञावरी-वरकी-ज्ली. ठेली उडी. -न. सुटके; मुटकळा-ळें. [ सं. सुष्टि; म. पूट! का 
मुजावराची वृत्ति; त्याचा उद्योग, हुद्दा इ०. सुटी] सुटका चिणे-सक्ति. मुटक्‍यानें अंग मदेन करण; मुर्ट | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४९९ . 
>> कका स... न व्वा याया 


सुंड 


बोडका वृक्ष. ५ न्हावी. ६ सुंडकोपनि चे 
हट क _ षद्‌; अथवैवेदा - 
द्टीनें; तिक; दोष नजरेनं. [ ड सुट्द-किवि. सुकारथाने | निषद्‌. ७ (व. ) कुल; घराणे, * रामराव ba नंगा 
स्तब्ध, ( क्रि० होणे; बसणे; राहणे ). आहेत. ' -वि, १ केस नसलेला; बोडका. २ केरे 
. ; वोडका. २ हजामत केलेला; 
. सुटळा--पु. ( बे. ) साधारणतः सद्दा शेराची गुळाची ढेप. |सुंडित, ३ (ब. ) सुस्त. [ सै. मुंड ] ०मुंडावणे-एखाद्या रा 


| [मुड] वाहून घेणे. “तझे निरोप पोचवायला मी कांही सुड सुंडावून 


सुटा--पु. इस्लाम कायद्यांतील सुनी पंथाच्या कायद्याप्रमाणे | वसलों नाहीं. ' ०माळा-ळा-खी. मेलेल्या माणसांच्या मुंड 
तात्पुरता लमसंबंधः सुदतीचे लभ. याची मुदत १ दिवस, १ महिना | यांची, डोक्याच्या कवच्यांची माळ; रुंडमाळा; शिरांची माळ, 
-१ वषे किंवा अनेक वर्षेहि असु शकते, -घका ७३. सुंडण-न-न. १ हजामत; दजामपटरी; क्षौर; चोल, उपनयन ब 
सुट्डा--पु. ( भरतकाम ) पांच चिवट्यांची एक गुंडी, ( कर.) | तीयेयात्रा इत्यादि कर्मात करावी खागणारी इजामत. २ (ळ.) 
दहा वळ्या किंवा रहाटाचे ५२५० फेरे होतील इतका दोरा. | खरडपट्टी; तासडपट्टी; शिव्या हासडणे. [ सं. ] म्ह० तीथी गेल्या- 
[मूड १] वांचुन मुंडण होत नाहीं. ०पवेणी-खी. १ हजामत करण्यास 


' - सुट्ठा--पु. (गो.) काजू. ढु ` |योग्य दिवस. २ ( ल.) सुट्टीचा दिवस. सुडणे-क्रि. १ हजामत 


.या संख्येबद्दळ संज्ञा. २ या खेळांत डाव्या हाताच्या आडन्या 


सुटवद्या-ठ्या--पु. १ एक वाजू वजनदार असलेला लोहा-| करणें; सुंडन करणें. २ मंत्रोपदेश देणें; युरूपदेश देणें; शिष्य 
राचा घण. २(बे. )करातडें बडवावयाचे किंवा त्यावर खिळे मारा-| वनविणें. ३ ( अशिष्ट ) फसवून लवाइणें; टकवून द्रव्य काढणे. ४ 
वयाचे लोखंडी हत्यार; हस्ती. [ मठ ] तयात देण). ग... बो भ ते कही! आणना 
` सु(मू)उ, सुठवळी, सुठी, सुटली. वैलाचं खोगीर, नाहीं आराआरी 1? -तुगा २५८०. [सै सुडन; फ्रॅ.जि. सुर ] 
मूठ पहा. ' चवकीदाराने वळी मुठ नेली उचलून हक्काची । ?-पला | म्ह० वैद्यांचे वाटलें आणि संन्याशचाचे सुंळें कोणास समजत 


|] नाहीं. सुंडळा जाणे-डुबाडळा जाणें. मुंडंती-ली. चांगली 


मुउळां-ल--न. (कु.) १ कोकंबतेल; रातांबतेल; भिरंडेलाचा खरडपट्टी; वोडंती; तासडपट्टी; खरमरीत कानउघाडणी. सुंडवण- 
गोळा; थिजल्यामुळे या तेलाचे वांघळेले गोळे. २ लहान लाइ. | जी. १ फसवणूक; नागवणूक; मोहनी. (कि० पडणें घाटणें). २ 
[मूठ] (ढ.) शिव्यांचा भडिमार; खरडपट्टी. मुंड (डा)विणे-करि. हजामत 
5 णें. सुं ळी, मंडावळ-ख्री. 

ळ--न. खोबऱ्याचा कीस उन्हांत वाळवून किंवा | करणें, डोकें तास. सुंडा(ढा )चळ-चळी, 
प परतून तो मुठीनें दाबुन पिळून काढलेले तेल. कृषि | वषूवरांच्या किंबा इज्या सुाच्या डोक्‍्याडा फुले, सोतीं इ० ची 
७४९, [ मुठ-तेल ] तोंडाच्या दोन्ही बाजूला पदर लोंबणारी बांधतात ती माळ. २ 
- कुळांची साळ; गजरा. [ मुंडन आवली ] सुंडा (ढा )सं-न. साध्या 
ळ- 9 , मुठाळें, ठेळें-| फुलांची माळ; गजरा. [ सुंड आव होड 
न र त सुठेळ केळी केळे, ण दान पागोटे; शिरवलः हच ओवशोवड वं 
सुंड_-न. १ ( विरीदांइचा खेळ ) अंतर मोजतांना तीन मोठे पागोटे असल्यास त्यास. निंदायी हि, सुंडासा असें रूप 
- १ ( विटीदांइचा योजितात. ) [ हि. सुंडासा; का. सुंडास ] सुंडासबंद-वि. ( व.) 
पागोटे बांधणारा, घालणारा. सुंडित-वि. हजामत केलेला; मुंडन 


` भेगर उभ्या सुटीवर इटी ठेवून जरा उडवून तिला दिळेला टोला. केलेला; तासलेला. सुंडी-ढी-ब. ( निंदाथी ) (रेडी न ठेवतां 


| 
| 
| ७ 
। 


> 


` रै (तंजा.) साडेचार हाताचे मद्रासी पद्धतीचे धोतर; अशा रीतीचं 


सरै हजामत करतात म्हणून ) संन्याशी; गोसावी. -खी. १ शिर; 
र शुंडाळून नेसण्याची तऱ्हा. [ ते. सुझ्न्तीन ] दिस प डके. * दुर्धर योग घराया जेसी वेतात धीरतर मुंडी । ! 
ए bo भाडें bb ब्याज ल ळव चत व ३. ३( सह्लविद्या ह खांदें व कमरेचे दोन 
स्वतच भाग. -चि र लागत नाहीँ अशी, बिनव्याजी खवाटे मिळुन क क जय सा 
(रकम, कजे) [ स्‌. र सुंडऱ्हजामत केलेला ] ०बैवी-चीः कास- लाल क द पाठ लागणे २( =) ल णें. 
वंदी पद्धत पदाः नि ड शे न. बिघ्याबर दर न ठरवितां ठोक तील अशी ति, नावड दाखविणे. मुंडी माजे ढ 
मो त क डिसे ताण क सड य्पळो- 


4 (CC Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


000100, आडत ०० सुडा 
-पिळणे-पिरगळणे-( एखाद्याचा ) सवेतोपरी नाश करणें; त्रास किंवा यथाशात्र न उ स मेल्या किवा यथाशात्र न कापलेल्या जनावराचे अतएव अप जनावराचे अतएव अपवित्र 
देणे, छळणे; एखाद्याच्या उपजी विकेचें साधन नाहीसे करणें. सुंडी |व खाण्यास अपात्र मांस असा आहे. ) ३ ( बे.) अप्रयो- 
हाळविणे-डोळविणे-विषय न समजतां समजला असें डोकें | जक; हट्टी; मूढ. [ फा. मुर्दार्‌ ] ०कातडे-न. संवेदना, चेतना, 


ia 


टः प ह [1 न. दुखणारे कातडे. ०तूप-: 
हात पाण) पिठाच्या ग्या क he व्य त दिक राहे तूप. °तेळ-वेरच स 
सुंडी-सुंड मोचन-न. १ (अशिष्ट) चोरांनी केलेला शिरण्छेद- | दिव्यांतील शिल्लक राहिलेले, शिळे तेल; दीपुटटेल. ०नख-न, 
२ देशा; शिव्या शाप, द्रव्य हरण इ०नीं केलेली दुदैशा. [ सं. ]|तनख, ०माख-न. १ क्षतांतीछ किंवा जखमेंतील निर्जीव, 
सुडकर--न. (व.) लिफाफा; पत्र वंद करण्याचं लांबट मेलेढे मांस. २ आपोआप मेलेल्या प्राण्याचें मांस. ०रक्त-न. 
पाकीट. उघड नव्हे असा मजकूर लिहून पाठविण्याचे पत्र. नाडीवहि त रक्त; गोठेलेलें रक्त. 
सुंडकारी--ली. (गो. ) नारळीच्या बागेभोवतालचे कुंपण;| ` झुडदार-शिं-सिंग-सेग--न. एक औषधः शिशाचे 
कुंपणाची मित. ` |प्राणिद्‌. [फा. ] 
सुडकी--ख्री. (व.) कानांतील चाफ्यामध्यें घालण्याचा| सझुड्दूस--पु. ल्हान सुना होणारा एक रोग. 
सोन्याचा दागिना “ कुड्या ऐवजीं कुणब्याच्या लक्ष्म्या सुडक्या| मुंडप, सुडप--8न. सुकट; शिरताज; पागोटे. डोक्याचे 
घालतात, ' रक्षण करणारी कोणती हि वस्तु. 'सुडपे जर्सी कुंभस्थळें । दिग्गजांची! 
सुंडकी--वि. ( कर.) बारीक; हल्के. ( सागवान ). “ मुंडकी |_ज्ञाप्र ४६०. २ गजरा; पुष्पमाला. [ सं. सुंड+प ] "घ्रसणी- | 
सागवान स्वस्त असतें. ' ` |नी-खी. ( काव्य ) पागोटयाशी पागोटे किंवा डोक्याशीं डोकें | 
सुडगा--पु. १ धान्याची मूठ. २ खराटा, झाडणी, केर- घासण्याइतदी गर्दी; दाटी; संगरण्याशदकी ग्री संडपत्रसणी पहा. 


= 


सुणी यांची मूठ. ३ चोळण्याचा पुढील भाग. [ मूठ] ‹ कृष्ण पहावया नरनारी । सुडपघसणी होतसे भारी । ' -एसस्व 
सु(सुं)डगा, सु(सु)डगे भात--पु. एका जातीचे भात व| ६.१७. [ सं. मुडनघषेण ] झुंडपी-पु. जटाधारी. 


"तांदूळ. र सुड पर्ण--अक्रि. १ सुरडणे; पाय इ० वांकडातिकडा पड" 
सुडगुशी--श्री. हातपाय, डोकें इ० सवे अवयव आखडून | ज्यानें दुखणे. “ तेवि मुडपोनि सुजला पाये । ! -दावि १६.२९. | 
घेऊन डोक्यावरून पांघरूण घेऊन निजण किवा कोठें अडचणींत, | २ दुर्मडणे; घडी घालणे. [का. मडपु ] झुडपा-पी-युली. - 
कोंपऱ्यांत पडुन राहणें. (कु.) मुडदूस ( क्रि० मारणे ). [ सुड-- | घडी; दुमड. 
घुसणे], . ` मुंडसुंड--प॒. हलकट लोक. -शर. 
सुडणकांठ--पु. ( वागलाणी ) जरी कांठाची एक जात. सुडसुशी-सुडशुशी पहा. 
सुडत--न. (नाविक) पाण्याची खोली मोजण्याचा किंवा| झुंडळाचा--घु. भितीवरील युडेरी; बरंडी. [सुड] _ 
पाण्याच्या तळाशी गाळ, रेती अथवा खडक आहे दें पहाण्याचा| सुंडवर्चे - क्रि. (गो. ) शज्राची धार वोथट करणें. ड 


शिशाचा किंवा लोखंडी लांबट गोळा; बुडीत. सुंडशेबाजू--ली. (कु. नाविक ) उलांडीच्या बिरुद्ध असँ | 
सुडतर--न. दैन्य; दुःख. ` फेडिङें मुडतर । किंवा कांहीं हेली होडीची बाजू. 
जरजर।? -तुगा ६१२. ` सुंडळी--ज्ी. (गो. ) वुबळ. 


सुडताळणे--अक्रि. मुरडणे; मागे वळणे; वांग; लवण. `ु(सुं)डळी--खी. काळे अछूं किंवा राजाळूं याचा कांदा! 

“ परपीडे ज्याची जिव्हा मुडताळे। ? -तुगा ३६१८. [ मुरडणं ] | गड्डा. क | 
सुडद(दु)शी--ज्ली. (गो. ) एक लहान जातीचा मासा. सुडा--पु. १ भात किंवा इतर धान्य आंत घालून “बाहा | 
सुडदा, मुडदा, सुद़ो-उ. मेत. [फा. सुरदा; ससत ] पेंढा अगर गवत यांचे आवरण घालून सुंभानें अगर दोरीने व 

*पाडणे-ठार मारणे. सुडदेफराख-प. भ्रेतवाहकांची एक | केलेले गोळाकार किंवा अंडाकृति गाठोडे, कणगा. निरनिर | 

जात., २ अंत्यविधीळा हागणारें लांकूड, गोवऱ्या इ० सामान |आकारावरून याला निरनिराळीं नांवें आहेत. उदा. मुडी” व 

बिकणारा. [ फा. मुर्दाफरोश ]. सुडदेफराशी -सी-खी. मुडदे- 

फरासाचे कास, वीस मण हें एका सुड्यांचे परिमाण मानितात. २ 3 | 
सुडदार--वि. १ मरून कुजत पडलेले; शिळे ( मांस, प्रेत). |ढेपीचा निघालेला तुकडा. ४ कणगा; बीजाचें साठवण; पा 

२ (छ, ) घाणेरडे; ओंगळ; खराव; तिटकारा आणणारे; अपवित्र; |“ तुका म्हणे बीज सुंडा । जैशा चाडा पिक्राच्या। ' द शी 

-हृलक; ( मुसलमानी. धमेशात्रांत या शब्दाचा अथे आपोआप | २७४४. ५ ( माण. ) गाठोडे. ६ ठराविक वजनाइतके स 


» ९ 


कोळे, चोवा इ०. २ वरील गद्र्याइतक्‍्या प्रमाणाचे जा | 


८ 2९”. £ hy 
Bay 


~ 


. CG-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुडा २५०३ 
९ ८८७८८७७ मुंढी 

‹ खोबऱ्य (9 मूठ; "->-->>>>ऱनन्ऱ््य्न्् 

खोबऱ्याचा सुडा. ' [ मूठ; का. सुडि ] ०्घाळून बसणे- ते बाहेर सरक बेत "च 


पोटाशी पाय घेऊन ब शुडध्यांत मान घाळुन व त्या सभोवती | असतात तो सै भाग, या की ता दोरीचे रहे दिलेले 
दोन्ही हातांचा वेढा देऊन वसंणें; शरीराचें गाठोडे करून वसणें. तात. (दश) « याच्या पोकळीत पांच मणांचे वजन ठेव- 
म्ह० (गो. ) सुड्यांनी खाहि तर नेढ्यानीं तरी पाउक जाय. | झुइून-न. (व.) शेताच्या एका गोंकापासून निघून पुन्हा 
=एखाद्याकइन पुष्कळसें घेऊन खाल्ले तर थोडें तरी त्याला पोंचविरें | त्याच ठिकाणी आऊत आणणे, येणें दन [ र ग 


पाहिज. भुझो 
र ल .सुझे--पु. (गो. ) रानटी लोकांचें पकन. 
क , तोंड किंवा गळा फुरखेछें (मडके) २| सुंढरा--वि. आंतल्या वाजूस वळळेलीं शिंगे असणारा; . 
(मठुष्य ). » as. लहान व आखूड शिगांचा ( वेल), [ सुंढा ] 
मुडां-ड--न. (कु.) आंखूड वाह्याचे आंगडे; आखुड हाताचा धुंढबणे--सक्रि. वोथट करणें; घार वसविण, 
खमीस. सुढा--३. सुडा पहा. 


ह इ सवध माडा य कय 
रा | वोलला आज सुंढ्याच्या चिंध्या होती.'-ऐपो ७०. २ ( सांके- 
अचुम्यः २ (गो. ) नायकिणीचा भाऊ. गर्ह्‌० हिजड्याची जोड | तिक ) सुढा हात; पाऊग हात. ३ पखालीचें ( दोन्हीकडील ) 
मुंडयाने खावी. तोंड. ४ हिजड्याचा सोवती; नोकर. -वि. १ डोकें, माथा, टोंक 

सुडा--पु. (कों. ) मातीचे भांडे डेरा; रांजण. २ पखालीचे दंडा, शेंडी, शिंगे किंवा अग्र नसलेला ( प्राणी, झाड, वोट, चाकू, 
तोंड, भोंक. ३ ( ना. ) लांकडी खांब; स्तंभ. -वि. पेंढा भरलेला. |नारळ इ०). २ कडा, गळा, कांठ, इ० नसलेळें (मांडे). ३ निव्वळ, 
[ झुंड ] केवळ फक्त शभरच असा पंचोतरी व सळी नसलेला (इंकडा 9 

सुडा, सुंडा हात--सुंढा इ० पहा. याच्या उलट खरा (शेंकडा). ४ विरहित; साधा; ओका; दागिने 

सुडापा--३. ( कर.) ( शेतकऱ्यांत रूढ ) कणसे काढण्याचे | नसलेला; मुंडा. ५ शिंगे मागें वळलेछा; ६ छत्र नसलेले ( सिंहा- 
काम, ' राम्यानं काल शेतातल्या कणसांचा मुडापा केला. ! सन ); सिंह्दासनाला छत्र असण्याचा अधिकार नसलेला ( मांड- 
[ मोडणें ] - लिक ); [सं. गुड] ०हात-पु. कोपरापासुन वळलेल्या मुठी पर्यंत 
लांबीचा हात (लांबी मोजण्याचें एक प्रमाण ). ( गो. ) सुंडिहाय, 

सुडारणे--उक्रि. १ मागे वळणे-वळविणें; तोंड फिरून मुंडोहात. ०उलटा-ड. ( जंबिया ) आपल्या हातांतील जबियानें 
चाइ लागणं; पलट खाणें; परत फिरणे. . २ एखादा खाण्याचा आपल्या जोडीदाराच्या डावीकडील खांद्यावर मारणे. सीधा- 


पदाथे नकोसा होणें; त्यावद्दळ अरुचि उत्पन्न होणे. [सुड ] | (जंबिया ) आपल्या हातांतील जंवियाने आपल्या जोडी 
दाराच्या उजव्या बाजूकडील खांद्यावर मारण. सुंढे फिरणे- १ 


सुंडाल--खी. ( ना.) वरंडी; वरवंडी; मुंडेरी; सुंडलावा. ड 
सुडी--खी. ल्हान सुडा; भात किंवा इतर धान्यें पंढथांत | बयाच्या कवडघांच्या खेळांतीढ एक ह पारिभाषिक शब्द्‌. 
हम बांधलेली वाटोळी मोळी. ही सुडी पपनस सोलल्याबर सुंढा-स॒. केळीच्या म i डागा. , 7 
दिसावे तशी कळीदार दिशते. हीतील धान्य ६ ते १० कष्ब|. सुढाकान उ (१. ) उप ल साड्या वडर १ 
असते. ह्याहून ज्यास्त धान्य मावणाऱ्यास सुडा म्हणतात. सुड्याचा जी ज य 123. 
भकार अंडाकृति व मुडीचा चेइसारखा गोळ असतो.. मुडी हून | ठक. क हू गास ; 
उद्यान (२ ते ६ कुडवाच्या) गोलास विवळा म्हणतात. बिवळा a ° 
भै ३ पहा. २ पुजी, भांडवल. [सुडा] “मारणें-मारून डा pe 
ला pn ह णीय असतात (वहुधा अव. उपयोग. ) २ सुंडावळ पहा. 
सुहे--इ. (महाज) डोक्यांत घलभ्याचा एक मोत्याचा आस दीन ही र ना गांवच्या पाटलाचा 
श. माणीक खचित मुडे-मफौरे। “-घवळ उ. ४ या] सुड हक्क. ` सुंढीवसात व शिकार उभतांनीं वांटून 
(राजाः बागा) अत व्य कक. -वाडश्ाछ १.१४९. [सुंडी] 
दगड स्थिर राहण्याकरिता भोंवतार्डी खुंटे उभे करिन "ग" 


शको. ६. १४ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ९ टॅ. @ N 6 = प्‌ 6 § 


सुडापाक--न. फडशा; समूळ नाश. 


5 == = = = मायाका 


सुतसीळ--प तावा; कबजा; अधिकार. ` जंजिरे याचे 
| चालोन. ' -वाडमा १.२२३. -वि. सदरचा; ताव्यां- 
तील; जोडलेला. “ तफेन सुतसील महालाचे वतनदारी वगेरे 
इन्साफ ! -वाडमा १.२२३. [ अर. सुत्तसिळू ] 

सुनाबत--खी. बजावणी; अनुनय. ' तेथून जो अहृकाम 
पोहोंचेळ त्याची सुतावत असावी. ? -पया १८. [ अर, सुता- 
बअत्‌ ] झुताबि(वी)क-वि. प्रमाणे; सारखा; जुळता; जुळणारा; 


Lh Hl HR 
मुढेरी, सुंढरी, सुंढारी-खी. पावसाचे पाणी भितीत 
मुह नये, ते निघून जावें म्हणून भितीवरील उतरता केलेला भाग; 
वरवंडी; वरंडी; भित बांधन झाल्यावर शेवटीं विटांचा निमुळता, 
पायऱ्यावजा वांधतात तो भाग. [ मुड ] 
झुढोजी सुका--एः चढेल, मिजासखोर मनुष्य ( एखा- 
द्याची मिजास जिरविण्याकरतां म्हणतात ). Es 
` सुंढथा- य. सुसल्मान हिञड्यांचा गुरु. 
सुण, सुंड--प. (गो. ) झाडाचा दुधा. अनुसरून असलेला. [ अर. सुताविकर ] र 
झुणग्यां(गा)भात--न. (कु.) भाताची एक जात. भुतालीक-ु. उपमंत्री; आठ द्रकदारांपेक्ी एक; नायव; 
सुतआक्रीब-_क्रिवि. पाठोपाठ; लागोपाठ; पाठलाग |कारमारी. [ अर. सुतअल्विक्‌ ] झुतालका-की, सुतलकी- 
करीत. ' सर्दार जंगी सामान घेऊन सुतआकीव येत आहे. ? -रा|पुखी. सुताछिक्राचं काम; सुतालिकाचा अधिक्रार; नायबत. 
१०.१९१. | अर. सुतआकिव्‌ ] सुती--खी. रूढी; चाल. -शर. 
मुतगा--पु. भाताची एक जात. मुतेनरवा- वि. नेमलेले व चालू. “ आपणास इनाम -.. 
मुतपाक, सुत्पाक,सुतबक-ख, झुतवखख्वाना,सुत्बख, | कार्किरदी दर कार्किदी मोकारियानी माजी सुतैनरवा अस्त ( आहे.” 
सुद्पाकखाना--प. स्वयपाकघर; सेपाकघर. [ अर. मुत्वख ] |-रा १५.१४५ [ अर. सुतअग्यिन=निश्चित+फा . रवान्‌=चाल्‌ ] 
सुतफकोत--क्रिवि. किरकोळ; वरकड; वाजे. ` विसाजी| झुद( हद )ई--वि. १ फिर्यादी; दावेदार. ' देखत देखत 
अनंत सुतफर्कात असामी निसवत सुभे मजबूर. ' - वाडबावा १. |सुदई... '-पेद १०.८. २ वंडखोर. ३ आरोप करणारा. [ अरः 
३७१. [ अर सुतफरिकात्‌] मुद्दई ] 
सुतफीक--क्रिवि. सामील; शरीफ. [ अर सुस्तफिक ] सुदृगल--प. व्यायामासाठी फिरविण्यास घेतात ती लाकडी 
सुतबरज्ञा- वि. दत्तक. ` सुतबन्ना पुत्र घेतला. › -रा २२. | जोडी; करेला. [ सं. सुइ ] | 
१०३. [ अर. सुतबन्ना ] सुदगळसिचन--न. रेताचा व्यय. 
सुतमरीद्‌--वि. वंडखोर. [ अर. सुतमरिद्‌ ] सुदडणे--उत्रि. ( तंजा. ) दुमडरणे; घडी घालणें; मुडपर्ण. 
सुतळङ--ी. ( को.) खाऱ्या जमिनीचा एक प्रकार,  ।[ दुमडणे अप ] 
सुतलक-ख, सुत्छक-ख-_क्रिवि. मुळींच; सवेथेव. झुद्ृण-णी--मुदन-नी पहा. 
“ जयाजी तर सुत्लख नासुराद आहे. ! -रा६.६१७. [भर.सुत्लकू ] झुंद(थ)णं--उक्रि. भोंक बुजविणे; बंद करणें; भरून काढणे; 
सुतवजे-चञ्जे-घजेदद, सुतवजा-_वि. जाणारा; गमन-| गुडदी वसविणे, 
कर्ता; वळलेला; उद्युक्त; तयार; नियुक्त (स्वारीवर ). ' होळकर सुद्‌(द्द)त--स्री. वेळ; अवधि; कालमर्यादा; कालखंड; ठर 
मातवर सर्दार...फौजसुद्धां मसळतीवर सुतवजे केले पाहिजेत. ?| विडेला अवधि. [ अर. मुद्द[] *यंदी-ज्ञी. मुदत करणे, ठरव 
या ९ मर ` `: मुदतीची हुंडी-ख्री. १ जिची रक्कम काहीं कालाने मिळावयाची 
सुतवळी--पु. १ मशिदीची देखरेख करणारा. २ खजिनदार. आदे अशी हुंडी. हिच्या उलट दशंनी हुंडी. २ सरकारी तिजोरी 
सुतचातीर--'किवि. पुन्हां पुन्हां; वरचेवर; एकसारखं; तील जमाखर्चाचा मेळ बसण्यासाठी सरकारनें काढळेछे तात्पुरां 
पैदरपे. ` सुतवातीर लढाया अमलांत येतात, ' -पया ४७९. | कज. 
[ अर. सुतवातिर ] सुदून-नी--ली. १ विरे; गुंडी लावण्याकरिता किंवा अडे 
मुतसदी-सदी, झुत्स( त्सु )दी-ददी--प. १ कारमारी; |विण्याऋरितां केलेले भोंक; काज. २ सिता किबा गोणी यांच्या 
राजक्रारणी; राजकायेधुरंधर. " सकरिचे मुतसदी राश्रेदिवस नाहिशी | कडेला असलेली भोंकाची किवा विरड्याची रांग, सालिका; गु 
करितात. ° -रा २२.१०४. २ (छ. ) धोरणी; पते; कारस्यानी. | ख्यांची ओळ. ३ फासा; अडकविण्याचे साधन; पेटी, डबी, ६° 
[ अर. सुतसदी=्कायकारी ] ० असून दिपाई-प. शहाणा असून वंद करावयाचा खटका. ७ घोड्याच्या पायवंदाची चामड्याची 
जव तढवारहि चालविण्यास समथे असा मनुष्य. ०गिरी-|गुळखी. ५ खिरीसाठी तयार केलेली कणिक. गव्हळे तयार करण्या 
चचा व राजकारणपड्ता; राजकारणचातुयै; मुत्सद्दीपणा. २ धूतेता; | साठीं केलेली भिजविळेल्या सपीटाची बळवटी ६ असुडाच्या | 
ह टोकाला असलेला फांसा; बटन्याची गुळखी किवा फांसा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुदपाक MS २५५३ मुद्दा 


fe — = 
क्र कण्याचे (ज्यां ~ 

शा केशा नजी लव र र द क्र बसवितात | -आाइ १८३५. २ साक्षीदार. [ अर. मुद ] «इले-पु. आरोपी. 

त). [ं. मुद्रा; म. मुदी ] सुदन घळण-( ब.) कोमेजणे. || अर. सुदूआ-इहैह °गिरी-ब्री. इक्सांगणी; दावेदारी. 
सुंदपाक-ख, सुद्बक ख, छुदबखख्ञाना--प. सुतपाक/ सुदाईम-पु. खटला, वाद इ०मध्यें मुद्दे किंवा पुरावे गोळा 

पा. सुदबखा-खी-र्पा, सुदुब ल्या-३. आचारी; सेंपाकी. | ऋणारा इसम. [ अर. सुद] 

“बातमी पोहोंचविण्यासारख याचे वातमीदारांत सुदबख्याशिवाय| सुदाईम--वि. १ कायमचा; टिकाऊ सतत चालणारा. २ 

दुसरे कोणी नव्हते. ' -रा ६.५०९ पुरातन; प्राचीन; फार दिवसांपूर्वीच प्रस्थापित झाळेहा. [ अर. ] 
मुदफके--पु. किरकोळ खात्यांत काम करणारा सनुष्य.| सुदाम--किवि. सतत; एकसारखे ‹ सुदाम चौदा रोज शहवरा- 

“गाजी वाईकर प्यादे दिसत सुदफरै आनंदवल्वीकर. ' -वाडसमा | १1 सोदासोदी केळे. ' -इमं. [ अर. मुदाम्‌ ] °बेगारी-प॒. 


४.८५. [ अर. ] अखेरपर्यंत ओझे वाहुन नेण्यासाठी लावलेला कामकरी; मध्यें न 
भुद्फाळ--खी ( गो. ) भाताची मूद, वद्लतां अखेरपर्यंत काम करणारा वेगारी. [ अर. मुदाम=सतत, 


i 2 निरंतरचा ] सुदामी-वि. नेहमीचा; जुना. र्‍ 
सुद्बख्या--वि. (व.) मुखदुवेळ; योग्य प्रसंगी वोलः मुदार( रा )त, मुजारत-- शी. संभावना; वरात. (देवळ 


णारा; कमी बोलणारा. सांगण्यावरूनच मुदारत फलाण्याचा . नातु म्हणोन करावयाची 
मुदल, सुद्दळ--न. १ भांडवल; कर्जाऊ दिळेली रकम; मूळ | नाहीं. ' -ख ९.४७६६. [ अर. मुदारत्‌] 

रक्कम; आरंभीचा सांठा. ' जे सवैक्रमेसिद्धीलागीं । इयेंचि मुद्दल सुदित--वि. हपैभरित; आनंदित; आल्हादित; सुखी; प्रसन्न. 

हो जगीं ।? -ज्ञा १८.२८०. २.सूळचें पुण्य. ` मानूं नेणतां परः|| स, मुदू-्हषे होणें] 

वडी मुद्दल तुटे । ' -ज्ञा १७.३४७. -वि. मूळचा; सुख्य; इरः सुदी-ची. १ आंगठी; मुद्रिका. २ कानांतील किंबा नाकां- 

वातीचा; मूळांतील. ` सुदलां धुरां छपन्न कोडीं । जेथ सख्या नाही | तीळ सुकले; वळे. ३ मुद्रा; शिका. ' जे विश्वप्रामाण्याची मुदी । 

णायकवडी । ? -क्षिछ्ञ ५४३. ( समासांत ) मुद्दळ-भांडण-तंटा-| आजि तुझ्या हातीं असे सुवुद्धि।!-ज्ञा १६.४६८. [सेः सुदा 

करार-कारण-वोळग इ० -क्रिवि. १ मुख्यत्वेंकरून; सुख्यतः. मुद्रिका ] 

"पाणी सुदल झाडा जाये । ' -ज्ञा १७.२१८. २ सुळींच; करिमपिहि- सुद्द-प. मुगथान्य 

' वख्तशीर रक्कम मिळत आहे तोंपर्यंत त्याला मुडुख मागण्याचा मुद्दे --पु- आच्छादन, [सं.] 

मुद अखत्यार नाहीं. ' [सं. मुलद; का. मैरडऱ्सुख्ये; ते.| मुदृगर-ळ--य. युगल पहा. 

मोंदड] मुदळाबर येणें-मूळ स्वमावावर येणे; एखाद्याने पुन्हां मुद्दत--जी. मुदत पहा. पब भात विर 

आफछे मूळचे दुर्गुण दाखविणे. म्हू० ( गो. ) सुद नासुस क | सुद्दा-पु. (जाः ह विभ्ान, गोश इ० स्थापित कर- 

तर इुडतांस्सुदध हातांत नसतां उगीच ब्याज डाय हाकाटी मुद्दा, सुदा. . प्रमाण; पुरावा. २ वाब; वावत. ३ 

करणे, सुद्ळांत झुरकुंड्ी-ली. सांडवलांत तूट यण; नफा | ण्यास आधारमत असलेले तर ड क भाषण करावयाचें 

न होतां भांडवलच खची पडणे. मुदछासुदल -सुदली -किषि मतलब; तात्पपै; > ` ५ बोलण्याचा किंवा लिहि 

व्याज किंवा नफ्याशिवाय; व्याज किंवा नफा न तां; मुळच्या | बा लिहावयाचे त ग Sh न्य, हेतु. “ जे काय 

भांडवळाइतकंच, त्यांत कमी जास्त न होर. [सुद वि सुदृलीं-| ण्याचा रोख, र र र , _आाद्विस १७९१. ७ मागैद्शैक 
वि. ( मुदळ याचें सप्तमीचे एकवचन ) सुळींच; मुळातच; किम | दीचे सुदा अ > 


हि चि लीच रोप. “ याजकडे खुनाचा सुद्दा लागला. 
स ॥ीच्य बदगीतेंत सुद ण; साधन; आरोप. 
पि द; क्ति चितहि. “ ोक्षप्रार् [ मार्गाचे भग ग तत सु चिन्ह, खू रम सा यो ी 


निवेचन नादी. (7 -गीर वि क टी घागादोरा; थांगपत्ता. सुदद्यापच्या- 
सुद्ब--अ. (गो. ) अंडयांतील पिवळा प”. आव. 2. योग्य पुराव्याने. सुदामकसूद-प. १ हेतु. २ 


ण _क्रिरि. 
डा विण वक. वंत हा हकती a ‹ यांनीं कागद लेहून आपला सुद्दामक्सुद पाठविल्या 
सा--पु. एक जातीचा मासा. शो. लक्षय. [ फा. 
सुदा र व परया १ हर्क सांगणारा; दावेदार वा का इच्छेप्रमाणे. € सत्वर s 
बादी; विरुद्ध आरोप करणारा; आरोपाचे सरे १ क येऊन मुडाजमत करीत त्य़ांचे सुददेमाफीक सबै होऊन 
द(द)३ पहा... ` मुद यासी हाती घरून गोतामथ्यें उभे राः । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुद्दाम वट इ oo सुदा 
स्ट MEET © ६ 
जाईल, ° रा ८.२०७. मुद्देवार-करिवि. मागणीवार. ' चाकर | विसरेे। एकस्व १७.८. ७ चेहेऱ्याची ठेवण; चर्या; तोंडवळा, 
असतां रोजमुरे न घेतां गैरशिस्त युद्वेवार जाव घाळू लागले. `| ८ पूजेच्या वेळीं धेनु, राख इ० रूप करतात ती हाताच्या वोरांची 
_होके १३. सुद्देसूद-वि. सुद्यास धरून असलेट; प्रमाणञ्च; रचना. ९ कतेन्वाच्या दृष्टीनें रूप, आकार इ० ह्याची मुद्रा 
संगतवार. सुद्या बा सनुष्य-इ (व.) सुख्य मनुष्य; सूत्रधारः ल्हान आहे पग मोठ्या पुरुषाला जै होणार नाहीं तें काम आज 
सूत्रचाल्क. सुद्याची गोष्ट-ज्री. (कायदा ) जीवरून कोणती हि | ह्याने केले. १० पद्राथे ओळखतां यावा म्हणून त्याच्यावर केरे 
जवावदारी, हक्क किंवा नाळायकीबद्द अनिवाये अनुमान निघतें | चिन्ह; खू. ११ कासली नांवाच्या झाडाचं फळ; हें सुद्रेसारख 
अशी गो; (ई. ) फॅक्ट इन्‌ इशू. * |असतें. १२ योगवित अथवा धार्मिक्र विर्षीत सांगितलेली कम- 
सुद्दाम--क्रिवि. वुद्धया; जाणन दुजून; हेतुपुरःसर; वळेंच; रेच्यावरील भागाची,हातांच्या बोटांची ठेवण किंवा विशिष्ट मुखचर्या, 
इने; खास; उघडपणे. [ अर. अम्दन्‌ ] या मुद्रा चार आइेत.-गोचरी, अगोचरी, चाचरी, व ज्ञान. कोणी 
सुद्दी--खी. ( वे.) रेशीम उकलण्याकरतां लागणारी, लाकडी कोणी खेचरी, ह चांचरी, ह र्दी निता) डच 
~ डू द्र द्रा, शा जं 
फळीवर वसविलेली खुंटी. [ का. सुदे=गोळा ] सुद्रा. अशा मुद्रा मानितात. याशिवाय ध्यानमुद्रा, झांतसुद्रा,काम 
सुद्याळ-ति. कुरळे; कुरळ (केस ). [ मुदी ] 


ुद्रा, कोधमुद्रा इ० मुद्रांचे प्रकार आहेत. [सं.] (वाप्र. ) ०दृणे-१ 
सुद्रण--न. छापण्याची किया. [सं] ०कला-खी. दावाच्या 


दीक्षा देणे ( विशेषतः वैष्णव संप्रदायाची ). २ वमे सांगणे; गढ 
ज्ञान सांगणें, 'ते मुद्रा श्री ोरक्षराया । दिघी मीनीं ।? -ज्ञा १८. 
योगानें कागद किंवा मुद्रगयोग्य अशा इतर पृष्ठभागावर शाई £ 
किंवा इतर तैळरंग यांच्या साहाय्याने अक्षरें अगर इतर आकृति 


मतानुरूप मजकूर छापून प्रसिद्ध करण्याचा व्यक्तीचा अधिकार. 
खान्याचा हक्क; ( ई. ) लिबर्टी ऑफ प्रेस. * परिस्थिती व प्रसिद्धी 
यांच्या दरम्यान मुद्रणस्वातंत्र्य आहे. ' -रिसू २००. मुद्रक- 
पु. १छापणारा. २ छाप मारणारा. [ सं. ] सुद्रित-न. छापून 
झालेलें लिखाण; छापलेला कच्चा खर्डा; ( इं.) म्फ. “ घाणेरडे 
मुद्रित शुद्ध करण्यापेक्षा फिरून सवैच प्रत लिहून कंपोज करवि- 
रेली पुरवेल. ' -केठे १.२२६. -वि. १ ज्यावर उपा किंवा शिक्का 
मारला आहे असा. २ खूण कलेला; चिन्हांकित. ३ मिटलेले; 
वंद केलेळ ( फेड, डोळा इ० ). ” 
. सुद्रस--पु आनंदरय; आनंद; अन्नरस (१) ` मुद्रस केचा 
त्याळा भळत्याला भाकर मागति मुख पसएनी । ?-ऐपो ३७०, 
[ सं. सुदू+रस=आनंद्‌ पावें ] 

सुदा -च्री. १ ठसा किंवा शिक्का उठविण्यायें साधन. 
२ छाप; शिक्का; उसा. ३ दिक्षघाची आंगटी; ठसा उमः 
रविण्याची आंगटी; ( सामा. ) आंगठी. ' हळूच मारुती सद्गुणस- 
मुद्रा । वर्णी मग मुद्रा मज दावी । '-मोसीतागीत(नवनीत पृ. ६०). 
४ गोसावी लोकाचे लाऊडाचें शिवा कासवाच्या पाठीचे कणेसूषण, 
“ कानं फाइनिवां सुद्रा त घालिती । नाथ म्हणविती जगामाजी।? 
-तुगा २८२९. ५ वैष्णव आपल्या अंगावर गोपीचंद्नानें शंख. 
चक्र, रामनाम इ० चे उठवितात ते ठमे प्रत्येकी ६ नाणें; 
विशेषतः रुपया. उदा ताम्रमुद्रापैसा; रोप्यमुद्रा=रुपया; सुवणे- 
मुद्रा * आमोदः, पुतळी इ० * ओंवाळूनी श्रीकृष्णासी । अनंत 
युद्द यात्री । देऊनि आभर केलें त्यासी । मागों भाणिकांसी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१७५४. ०पडणे-वळण येणे; चेहेऱ्यावर आविष्कार होणें." बाहेर 


ग युक्तीची मुद्रा पडे। तंव आंत सुख वाढे । ' -ज्ञा ६.२५. ०लावणे- 
वठविण्याची कला. -ज्ञाको (म) १६५. «स्वातंःग्र-न. आपल्या समाप्ती सुचक हिक्का देणे; क 


खूण करणें, ' म्हणोनि नवरमींचिया 
अभिप्राया । सहसा मुद्रा लावावया-। बिहाळा मी वायां। गवे कां 
कहं। “ज्ञा १०.३२. सामाशव्द- सुद्रांकित-वि. शिक्का असलेला; 
चिन्हयुक्त. ‹ तुका म्हणे तैसा मी एक पतित । परि मुद्रांकित जालों 
तुझा । ' -तुगा १३५३. सुद्राचिरी-्ली. दानपत्र; बक्षीसपत्र 
(सही शिक्कधाचे). ' तो द्रोण द्रुपदा विनवी नम्नोत्तरी । कीं मज 
द्यावी सुद्राचिरी । ज बोलिला होतासि वक्त्री । अधैराज्याची । 
-कथा ५.११.६९. ०दोष-पु. १ प्रसन्नतेचा अभाव. २ लज्जा 
वगैरे सारखा विकार. * छत्रपते, कतैबगारीच्या आपल्या जगज्जे- 
तृत्त्रापुढें धीटपणें उभे राहताना सुद्धां स्वतांच्या खुन्यत्वासुळ 
ुद्रादोष पतकरावे लागतात. * -शिवचरणी. ( पु. पां. गोखले ) 
०्घारी-पु. १ सरकारी कागदावर शिके मारणारा; सरकारी 
शिक्का ज्याच्या जवळ असतो तो; शिक्क्यांवरील अधिकारी. (ह्या 
वरून सामा ) कोणीहि कोणताहि अधिकार, पदवी इ० च चिन्ह 
धारण करणारा. “ राजश्री सुद्राधारी व लेखक विके चंद्नगड या 
आज्ञा. '-वाइशाछ १.१४. २ वाहू, कपाळ, छाती इ०वर गोपी- 
चंदनाच्या मुद्रा ज्यानें लावल्या आहेत असा. ( यावरून ल.) 
३ वैष्णव. ४ मुद्रा इ० लावणारा किंवा करणारा आणि त्यायोगा् 
आपल्या धार्मिकतेचा गाजावाजा करणारा; दांभिक; भक्त 
रंभा सिरविणारा. ५ पूजा किंबा ध्यान करण्यास योग्य . 
सुद्रा द्वि आव दाखत्रिणारा. ०हीन-वि. १ ज्याचा हरा 
पाहून कोणाला त्याच्या विषयीं आद्र किबा दरारा वाटत नारी 
असा. २ ज्याचा नेरा टवटवीत दिसत नाही असा; विद्रूप चढ" 
न्याचा. सुद्रिका-ल्नी. मुद्रा अथे १ ते ३ व ५, ६ पहा. 


_ संद्रुनियां 
_ सुद्दनिया--किवे (ब १८१८१८१ ८ ८ य बा शिव चो यण पापा स य तानी त्रि. ( महानु . प ञे ब का द 
` कारणें बोटैन सवेथा । स॒हुनिया । बेळ ता डु व्ही क. २ नका आयदा) साः २ दित; कल्याण, 
सुध, मुंधा, सुधारा, भुधारा--दुध-बुधा इ० पहा. |[ न mee 
सुंघणै, सुंधविर्णे, सुंधा विणे--उक्रि.भोंक वुजविणे; भोंक| मुनासव-_-वि व 
भरण, na. सुदविणें पहा. [ व्य गाह्‌ - उचित; योग्य; रास्त; वरोवर; युक्‍त;ल्यायाच. 
धघना--श्नी. (व.) ज्यांत दां र र ड न 
ह क वय) ) ज्यांत दांडा बसवितात तें कुऱ्हाडी चे सुनि, सुनी ३. १ ऋषिः यति; तपस्वी. २ मनन कर. 
सुध्या--किवि. व्यथै; फुकट; निरुपयोगी; बृथा, * सोडुनि पदे मुनी या स. मीमांसा अवणल्यानो । बोष- 
वेडा छंद मनांतिळ खेद करावा मी न सुधा । -मर्म ५१. [सशोकः भोन्यीहःः अन = ( महानु. ) मनन- 
मिथ्या, शुषा १] सभा न्न ला ता । मुनी रिगाळे 
क माइ.) सूयाचं देऊळ ( पैठण यथील); | विचार करणें ] «शद्धः. १ न के रः व्य 
देवता. ` मुत्रादित्या अवस्थान । ! -चक्रभरचरित्र. र Se 
सुघाळ, सुध्या ठ--वि. कुरळे ( केंस ) सुद्याळ पहा. ane पळे he eS (याव 
ता मिळवणी; जुळणी; मेळ. “ परी उत्पन्न | अगदी थोडी मिळकत होणारे काम. डप 
जिळ र । ठरावी पाहिजे तत्वतां। ! -पैमा १५.२६. कज लवंगा, वेलदोडे, जायफळ इ० 
सुनका-_पु. निवाडा; फेसळा., “ हिन्य अका पली यायची शिवली, 

? “छो. एक महिन्याचा करार सुनीम--पु. एखादें काम, धंदा चालविण्यास नेमलेला 
की जानसालाचा सुनका कहलन यावें. '-रा २२.६३. -किवि. |इसस; गुमास्ता; व्यवस्थापक, व्यापाऱ्याचा प्रतिनिधि; अडत्या. 
साफ; संपुण, " वहालीच्या सनदा होतील ते समयीं नज्राण करे |( इ.) एजंट [ अर. सुनीव्‌ ] सुनिमी-न्नी. सुनिमाचा हुद्दा, 
जावसाल अवछ सुनका करून मग सनदा द्यावयाच्या. ? -रा काम. र 
४७.७२ [ अर. सुनक्का ]। ` सुनेन. (महाजु.) शलाय कोचाळे; शख्ाची अणी. 

सुनसुन--ल्ली, (पुणेरी, मंडईतील) हांजीहांजी. “ शन्नाच्या सुनेवर घाली । ' -आचार, टाचनीटीका ११. 

सुनवा -पु. केळीचा रोपा; केळवा; केळीला नवीन फुट-| सुन्कीर, सुनकीर--वि. नाकदूछ करणारा; इन्कार करणारा. 
छेला कोंब (कों. ) मोनवा; मोना. [ अर. सुन्किर्‌ ] 

सुनशी, सुन्शी--पु. १ फारशी भाषा जाणणारा चिटणीस;| सुन्हेचे लोक--पु.अव. आघाडीचे लोक; अर्थात्‌ मातबर 
- फाशी पत्रव्यवद्दार करणारा; पारसनीस. २ अरबी, फारशी इ० | ढोक. -पेद १०.७१. 
भाषांचा शिक्षक. [ फा. मुन्शी ] ०गिरी-ल्री. पारसनिशी;| सुफत--क्रिवि. १ फुकट; विनामूल्य. २ धर्माथे. [ फा. मफूत्‌] 
सुन्शीचे काम; हुद्दा, कौशल्य इ० ०चा-वि. विनामूल्य; कांहीं किंमत न देतां घेतलेला. 

सुनसफ, सुन्सफ, मुनसी(लि)फ, सुनखूफप.| सुफस्सल, मुफसळ, सुफशील--वि. सविस्तर; संपूण; 
खालच्या दिवाणी कोर्टातील न्यायाधीश; ( सामा. ) न्याधाधीश. | तपशीलवार असलेला; पूर्णपणे सांगितलेला, लिहिलेला. “ कलमी 
"वि. न्यायी. * इंग्रजी इन्साफी, त्यांचे येखत्यारी हेही युन्सफ| केला मतालीब झुफशीळ जाहिरीस पोहोंचला. ' -पया ३८४. 
असतील. '-ख ७.२५७०. [ अर. मुन्सिफू ] सुनखफी-सिफी- |[ अर. सुफस्सङ्‌ ] 
बी-मुन्सफी-सिफि-ज्री. १ न्यायनिवाडा; चौकशी. ' काय. सुफाइजा--प. पापत्र; इनायतनामा. | सुफाइजा इब्लाग 
गेरमाकूल कार्भार होईल त्याची सुन्सिफी साहेबी करावी. ' -रा केला तो उसुल जाहला. ' -रा १०.१२७. [ अर. मुफावझा ] 
८.१०. २ सुनसफाचा हुद्दा, काम. ३ न्यायनिवाड्याचें प्रकरण | सझुफाखळा--प. अंतर; तफावत; फरक; फेर. “ आपले 

सुना--पु. मुक्राबला; नजरानजर. “ ऐन लढाईच्या युन्यास | फोजेसी ब राजाच्या फोजेसी सोळा कोसांचा सुफासला आहे. ? 
सर्कार कामावर नीळकंठराव दिवंगत झाले. '-ख ४.१७९८. | -दिमारा २,१६३. [अर ] 
[ अर. सुआयना ] सुफीद्‌- वि. हितकर; फायदेशीर; फायद्याचे. ‹ ती सला 

सुनाद़ि-द़ो-्ी. दवंडी. “ आपले शहरांत सद्धख्याची | दोन्ही उम्दा दोलतींच्या तकिवियतेस नेक व मुफीद आहे. ? -रा 
सुनादी देऊन...' -ख ७५,३५६९. [ अर, मनादी ] १०,९५८. [अर. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५०६ | : 
मुफ्ती सुयौचे 


प्या 


>. SS 


अट्टल 


मुफ्ती-प. न्याय, फत्वा देणारा; न्यायाधीक्ञ; बडा काजी; 
मुसलमानांतील कायदेकान्‌ करणारा 'सुख्य. [ अर. मुफ्ती ] 
०गिरी, सुफती गिरी-खी. न्यायाधिशी; ठराव करणे किवा 
निकाल देणे इ० कामगिरी.-वाडमा ४.१०६. मुफ्ती पोशाख- 
पु. साधा पोशाख; विशिष्ट नव्हे असा. 

सुफ्तद--प. पुण्ड, वखेडेखोर; बंडखोर. ` असा वंदोबस्त 
राखावा कीं कोणीहि मुफ्सद वादशाही सुलखांत बंड न करू शके.? 
-रा ८.१०९. [ अर. मुफ्सिद्‌] भुफ्िदी-ल्री. बंडखोरी. 
-आदिलशाही फमोनें. [ फा. ] 

सुंब-सु. १ विशिष्ट घाटाचे मोठें सडकें. २ विशिष्ट प्रकारचें 
गलबत. सुमडा पहा. 

सुंबई--खी. विना. १ एक शहर. या शहराची अधिष्ठात्री 
देवी मुंबा ही आहे. २ ( ल. ) माणुस, प्च किंवा पदायै इ० 
वेपत्ता होणें. ३ सत्यानाश; पूणणविघ्वस. ४ धपके मारणे; खरड- 
पट्टी काढणं. ५ मनुष्याच्या चरबीपासून मलम तयार करणे; मृत- 
शरीराचे इजिप्तमधील ममी प्रमाणं संरक्षण करणें. [ जुन्या 
मुवशतीळं वाटविण्याच्या व अंदाधुदीच्या कारभारावरून द्दा अर्थ 
असावा. मिसरी “ममी? शब्दावरूनहि कांहीं अथै संभवतात ] 
[सुंबा ] ( पेशाची ) सुंबई करणें, ( एखाद्याची ) मुंबई 
होगे-१ एखादा इसम बेपत्ता होणे. २ व्यापारादिकांत तो ठार 
बुडणे. ( एखाद्या पदार्थाची ) मुंबई: होण-करणै-त्याची 
नासाडी होगे-करणे. जिवाची मुंबई करणं-चैन करणें, मजा 
मारणें. ( सुंवरेस नवीन जाणारे लोक तेथे चेन करतात यावरून. 

सुबदला, सुवादूळा--मोबदला पहा. | 

सुंबर--न. ( कु.) तारण्यावस्थेत तोंडावर उठणाऱ्या पुर- 
कुळा; तारुण्यपीटिक्रा; मुरूम. 


भुबर, सुमर, मुमोर, मुमूर--प. फुफारा; जळजळीत 


यांशीं यांव व महाल सुवारक करून त्यांची कन्या महाराजांनी 
आपले पुत्रास केली. ' -चित्रयुप्त ५. ०बाद्‌-वादी, मुबरक- 
वादी, सुबारकी-खी-ल्ली. अभिनंदन; खुशाली; आशिर्वाद; 
संतोष. “ चार. घटका सुवारकीच्या नजरा जाल्या. ? -ख ९. 
४६२५. [ फा. सुवारक्‌ वाद=्मंगलदायक्र असो ] 
सुबारत--ली. परस्परसंमत घटस्फोट;पातीदारीची वाटणी. 
-घक्ता ७५. [ अर. सुवारात्‌] 
सुंत्रज--मंबरेज पहा. 
सुभा-सुवा पहा. 
सुमडा--पु विशिष्ट त-हेचे मोठें गलवत. सुंब अर्थं २ पहा. 
मुमाहिद--वि. साह्यकारी. - आदिलशाही फमनिं. [फा. अर. 
सुमिद=सह्दा्यक ] 
सुमीर, सुसर, सुमर--सुवर पहा. 
सुमुर्लो--प. (गो. ) जाड व ल्हान भाकरी. 
मुसुर्शेळो-इलो--वि . (गो. ) हिरमुसलेला. [ मुरसुसणं ] 
सुसुक्षा--खी. मोक्षप्राप्तीची इच्छा. [स.] मुसुक्ष-क्ष- 
सुसुक्चुजन-प. मोक्षाची इच्छा करणारा; युक्ति इच्छिणारा, 
' बद्धचि होती सुसुक्ष...। भक्तिमागें। ' -दा १.१.३४. 
सुसू--न. (कातकरी ) पाणी. -बदऴापूर १२८. 
सुसूषा-खी. १ मरण्याची इच्छा. २ मरणांतिक अवस्था 
मरण्याच्या वेळची स्थिति. [ सं. स्मरण ] मुमूषु-ष्‌, सुसू 
शित-बि. १ महं इच्छिणारा. २ मरणाच्या द्वारी पोंचलेला; ज्यांच 
मरण जवळ येऊन ठेपळें आहे असा; आसन्नमरण; मरणोन्मुख) 
मरावयास टेकलेला. द 
सुम्ताझ--वि. विभूषित; प्रख्यात. -आदिल्शाही फम 
[ अर. मुम्ताझरनिवडक, प्रख्यात, थोर ] . 
तापढेली राख. सुयदेड--पु. आट्यापाट्यांच्या खेळांतील सूरपाटी; सै 
सुंबरो-पु (गो. ) डांसासारखी चावणारी लहान माशी. |पास्यांना मधोमध छेदणारी पारी. [सं. मूळदेड ? ] सुयदेड्या- 
` सुवट्क-ख ग, सुव्लक, मब्ळग--नपु. (हिशोवांतील |: सुर धरणारा इसम; सुराच्या पाटीवरील इसम. 
किंबा मिळवणीची ) एकंदर रक्कम; एकूग बेरीज. -वि. विपुल; | सुयधोंडा--पु. गांवाची हद्द दाखविण्यासाठी पुरलेला दग 
पुष्कळ; मनमुराद; अघळपघळ. “ मव्लग मत्ता पाडाव केळे. '|[ मुळ+धोंडा ] 
-सभासद्‌ १९. [ अर. मन्छघञमोटी रक्कम ] सुयर, मुय्यार--वि. (व.) १ नि:सत्त्व; कमजोर. सुर्य | 
सुंवा -ज्ञी. मोकळीक; सदरपरवानगी; कायदेशीर माफी; |कडबा ? २ मुर्दाड; बेहिमती; निवळ; नालायक; कुचकामाच 
कांहीहि करण्याची कोणेकाला असलेली बिनझ्यत परवानगी; सुभा, |“ या सुयार पोरस्थाच्या हातून नेटाने काम काय पार पडावया 
२ वक्षीस; देणगी. “तरी तुमची वस्तभाव सुतळीचा तोडा आदि- आहे? [ सं: भृत ] ; 
करून जी स्वामीनी दिली आहे ती मुत्रा केली असे. ? -त्रच सुयाळ--न. ( वे: शेतीतील) १ बैल. २ साटेलोटे. 
१२५. [ अर. सुवाइ्‌=विदित ] सुयेद--न. (गो.) ( २८ रु. किंमतीचे) नाणे. ” 
` सुबारक- संतोषः इनाम; वक्षीस. -वि झम; मंग्टदायी| सुयोचे--क्रि. (गो.) (पायाना) मुंग्या येणे; शरीर | 
शळ सुखी. [ अर. सुवारक्‌ ] ०करणे-इनांम देणं. ` शिर्के! एखादा भाग विरविरणे; आ 


RR" SR "Tm SSIS या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुरकर » २५०७ _—_____ Wes OOD 


ब ता पय मनांतून संमति es स Uo स्य कोणकोणते 
तिजबद्दळ जञ्जेन वाहेरून नापसंति दाखविणे. he असून | राग मिळून तयार झाला आहे हें स्पष्ठ करून सांगणे. र 
याचे असतां बाह्यात्कारी विपरीत भासवून मुरडणे क शी सण, सुरगाळणे- उक्ति. पिरगळणे; पिळवटगे, एक- 
सोनें इ० षद लाये; वेटाळे लागण सुरडण, ह. घ्य दम किवा हिसका देऊन वळविणे; een करणे-होणें. 
विधना रि सर न र! सावळी ) वळणे; [का. सुरिर्‍वळणे ] (एखाद्याची सान-सुंडी ) सुरगळणे- 
म्हणजे तुझा श्री महाकाळेश्वराचे मदिर नोप भ ख पिरगळणे-पिळणै-एखाद्याचा सवतोपरी नाश करणें; त्यास 
दाबि) ताद आ ताप [सुरु =नाखुषी | ठार मारणें. झुरग( गा )ळा-पु. १ पीळ देऊन वांकडा केलेला 

_ त ड सुरकणे-( एखाद्या जीने ) विनयशीलपणाने |भाग; पिराळा; चोळामोळा. २ वक्रता; वळण; कोपरा. 
तोंड फिरविणे; सरका मारण. सुरका-प. नखरा; अंग सुरडणें;| सुरगी-स्री. कोंबडी. [फा. सुधैऱ्पक्षी ] 
लाजेने किवा विनयशीलपणाने तोंड फिरविणे, (क्रिश मारणे) सुरंगी--१(ङ.)छाल तोंडाचा'चबदार मासा.२(कु)वारीक ऊ. 
सुरका-प. सुरकुटासारख्या बारीक माझ्यांनीं मध सांठवि- सुरयुमी--खी. (सोनारी) ( सरी, वाकी इ० तयार करण्या 
ण्याकरितां झाडाच्या ढोडींत केरेळें ल्हान पोळे. मुळकुटयें पहा. | करितां ) पीळ घाळून एकत्र केलेल्या दोन सुतांची जोडी. 
सुरकी-खी. गोसावी, वैरागी, वाणी, परदेशी इ० लोकांचा सुरट--न. ( कॉ. ) झाडावर पडणाऱ्या रोगामुळे सुरन 
कानांत घालण्याचा एक अलंकार; वाळी; इल. [का. सुरि=अंगठी, | वाकडे झालेले पान, फळ इ० [ मुरडणे ] 
बळ ] सुरटणे--उत्रि. १ ( पान, फळ इ० ) रोगामुळे वांकडे होणे; 
सुरको--खी. (संगीत) तंतुवाद्यावर कोणताहि स्वर वाजवीत | मुरड; सुरकुतण, २ एकदम वळणे; एकदम वळसा घेणे, ३ पिळ- 
असतां त्याच्या मागच्या व पुढच्या स्वरांस झटका देऊन | वरणें;-एकदम पिळणे. मुरटा--पु. युररळेले, खुररळेरुं, फळ 
त्या तीन स्वरांपासुन उत्पन्न केलेला मिश्र स्वर. ( विशेषतः काकडी ) -वि. मुरटलेळे; खुरटलेले; वांकडे झालेले. 
सुरकुंडी-ड--खी. १ (उत्सुकता, फार हंसणे. असह्य सुररी-ली. १ (कॉ. ) ज्याच्या योगानें पानें, फळें इ० मुरडून 
थंडी, ताप, अशक्तपणा, भीति, आनंद इ० कारणांमुळे होणारी ) | वांकडीं होतात असा झाडास होणारा रोग; मुरड. 
शरीराची संकुचित स्थिति; गात्रवेकल्य; शरीराचे संकोचन. (क्रि० सुरड--खी. १ वज्ज, कागद, भाकरी इ०चा दुमडळेला कांठ 
घालणे; सारणें; पडणे; वळणे). “वाघ पाहतांच त्याची | २ रस्ता, नदी इ०चे वळण; वांक. ३ दोरी, शरीर, गात्र इ०स 
सुरकुंडी वळली. ' २ भीड; दारी; खेचाखेच. ३ झुंड; उड्यावर | दिळेला वळसा. ४ पदार्थाचा घाट, आकार, ठेवण, घडण, ढब, 
उड्या. ( विशेषतः अव. उपयोग ). (क्रि० पडणं) ` अनेका धाटणी. ५ एखाद्या कामातील कौराल्य. ६ मिशांना दिलें अक्कड- 
हिंसांची सहज सुरकुंडी वरि पडे । ? -सारह ६.१६२. “ अनंत- वळण. ७ जमीनीची वक्रता. ८ अक्षराचे वळण. ९ भाषः 
फंदीच्या लावण्यावर हजारों माणसांच्या सुरकुंड्या पडत. ' ३|णांस दिलेळें निराळे वळण; भाषण संपविण्याकरितां, त्याचा ओघ 
` पाय मानेवर ठेवून बंसण्याचं एक आसन; शुडघ्यांत मान घाछून |बद्लण्याकरितां दिलेलें वळण; भाषणाच्या ओघाला दिलेली निराळी 
व हात पायांभोंवतीं वेढून बसण्याचा प्रकार. ( क्रि० मारणे; गति. १० वल्नाचा कांठ दुमडून घालण्याची एक प्रकारची शिवण. 
घेणे; वळणे ). [ का. सुरिन्वळणें ] ०पाडणे-जिकणें. ` विधिः| ११ करंजी, कानवळा इ०चे कांठ जोडून वळवून घालतात ती घडी, 
हृराची मुरकुंडी । अनंग पंचकुसुमशरेंचि पाडी। ' -जै १ १००. दुमड; त्यांच्या सांघ्यावर करतात ती नक्षी. [ का. सुरिन्वाकणें, 
ज्बळणें-१ देहभान नाहीसे होऊन पडणें. २ भयानें भेदरून वळणें]०कानवरा-कान्होळा-पु. कांठाला मुरड घातलेला कान- 
जाणें; गमेगळित होणें. ' मुरङुंडी कंसाची वळली । श्नं तीची वळा. ( मुलगा, सुलगी परगांवास नित्राली असतां त्यांनीं लवकर 
गळालीं । ?-ह ३.११५. सुरखंडी-खी. मूर्च्छा; घेरी. परत यावें म्हणून जातांना त्यांच्या जेवणांत मुरडकानवला देण्याची 
सुरकू(कु)र--न. १ डांस; चिलट; केमरें. २ (ल.) ( तिर-|चाल असे त्यावरून ). ०कानवलळा खाणे-परगांवाहुन लवकर 
स्कारार्थी ) क्षुद्र मनुष्यः कःपदा्थ. झुरकुटी माशी-स्ी. मध | परत येणें, सुरडण-न-स़ी . ( शेती ) पिकाची एक पात काढाव- 
गोळा करणारी एक सुरकुरासारखी ल्हान भाशी. सुरकुट्ये-न. | याची पुरी करून दुसरी काढण्यासारी पुन्हां परत फिरणे. बांधाच्या 
ह्या माशीचें मधाचें पोळे. एका रोंकांस जाऊन औत परत फिरणे. सामान्यतः वळण; परती. 
सुरक्का--पु. चित्राचे किंवा नकाशांचे बांधलेले पुस्तक; | सुरडणी-खी. सुरडण्याची, दुमडण्याची क्रिया. सुरडणे- 
बांधीव चित्नपुस्तक, आल्वम; “ तस्बिरांचे सुरकके दोन चार |उक्रि. १ मागें वळणे; फिरणे; माघारे उलूरणें; परतणे. ‹ मग तो 
आले. !-ऐटि ३.५९. [ अर. सुरक्कअ ] सुरडला ऋषेश्वर । भ्यालेपणे । ' -कथा १.१५.६२. २ मान मागे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हग ६५०८ सुरसुरा 


3_>2_____-____>र्‍म़म्मन्त्त्त्त्त्त्च्च्च्च्च्च्त्चाच्तान्््त 


ऱनऱ्न्न््न्न्न्यच्च्च्जजजच््च्च्च्च्च्य 
वळवून पहा “यश रे सरि तुज पहाते मुला बाहे । ! मम होणे; गढून जाणे. १२ एखाद्या कामी अजमासापेक्षा जास्त 
_मोउद्योग ९.७६. ३ पिरगाळणें; वांकडें करणें; मागें वळ- | (मनुष्ये पैसा, पदाथे ) लागणें; अधिक खप होणें. १३ ( छ.) तूप 
णे. ' अरिच तेचि मुरडितो नरंडे 1*-मोविराट १.१०७, ४ होणे. [सं. मूच] सुरून बसणे-ह्वातपाय आंखडून आणि 
दमड; चुरगाळगे; घड्या घाले, ५ इतण; खुरटे; आकसणे | गुडघ्यांत डोक घालून बसणे; सुरसुशी मारून वसे. सुरी मारणे- 
३ (करंजी, कानवला इ०स ) नक्षीदार मुरड घालणे; कांठ वळविणे. | कांहीं कालपर्यंत स्वतः लपून राहणे; दडणे, दुडी भारून बसणें. 
७ कागदाला घड्या घालून रकाने पाडणे. ८ पराजय करणें. ' न| सुरता--वि. मुरटा; सुरटढेला; खुररलेला. 
श्वसनावरि अत्र सुरढेढ। ? -मोभीष्म ५.३०. [ का. सुरिन्वळणें;| सुरदे( ढु )ग--पु. पखवाज; शदे; नाल. [सं. सुद्‌ग ] 
वळविणे; फिरविणे] (अंग, नाक, कान, डोळे, हात, तोंड ) | समुरदे(दु)ग--पु. आट्यापाट्यांच्या खेळातील सूरपारी. [ सं. 
सुरडणे-अंग इ० वांकडें करून नापसंति दर्शविणे, सुरड | मुल्लदंड] ०पारी, सुरदेड-ली. आर्यापाट्यांच्या खेळांतीळ 
(मुरूड)शंग-खी.एक ओषधी शंग(हिला मुरड किंवा पीळ असतो); | सुरपारी; मधली मोठी उभी रेघ; मुयदंड पहा. सुरदे( हुँ )ग्या, 
असल्या शेंगेचे झाड सुरडा-प॒. १ दुमड; पीळ; पिरगळा; वेठ. | सुरदेड्या, सुंदुग्या-प. सुरपाटी धरणारा गडी; सुरदुंगपाटीवर 
२ आमांशादि विकाराने आंतडीं पिळवटल्यासारखीं होऊन पोटांत | फिरत राहून सुरपाटीच्या दोन्ही वाजूच्या विरुद्ध पक्षाच्या गड्यांना 
होणारी व्यथा; पोटशुळ. ३ पानें, फुलं इ० खुरदून टाकणारा, | मारण्याचा प्रयत्न करणारा गडी. 
झाडास होणारा एक रोग; मरटी. सुरडाण-न-न. १ वांकडी-| सुरदा, सुरदाड--ए मुडदा, सुडदार पहा. 
तिकडी, वळणाची जमीन.. २ नांगराची खेप ( शेताच्या एका| सुरदाडणे--सक्रि. १ पिरगळणें:सुरगळणे; ओरवाडून मोडणे; 
टोकापासून दुसऱ्या टोकाला जाऊन परत पहिल्या ठिकाणीं येणारी); | तोडणं. “ त्या म्हशीने तुळशी एका क्षणांत सुरदाइल्या. ? २ (छ) 
अशा एका खेपेनं नांगरला जाणारा जमिनीचा पट्टा, भाग. | त्रास देण; गांजर्ण; जुलूम करणे ( या अथी माना या शब्दांशी 
सुरडि(डी)च-वि. सुरडटेला; नागमोडी; पीळदार; फिरला; | जोडून या शब्दाचा विशेष उपयोग करतात ). [ सुरडणं ] 
दुमला; वांकडा. ' मुरडीव छुण्डाद्‌ंड सरळ। ? -दा १:२.१२.| सुरदाडणे-सक्रि. मुरदाडाभ्रमाणं वागविणे; उपहास करणे 
सुरडी-खी. मुरडा;: मुर्टी; बराटे वगैरेवर पडणारा एक रोग. | निभेत्संना करणे; कमी लेखणे; हसून तिरस्कार करणें. [ सुरदाड ] 
सुरडु( डु )गा-वि. (राजा. ) नखरेबाज; मरडत चालणारा, सुरदाडशिग-दाग, सुरदार रिग, सोदारशुंग-. 
'ऐखाज चालीचा, नटूनथटून जाणारा. एक ओपघ. शिशाचें प्राणिद. [ फा.] 
सुरणे-अक्रि. १ ( पाणी, दूध, तेछ, तूप, रंग इ०) पातळ| सुरया, सुरब्बा, मोरंबा--पु. साखरेच्या पाकांत सुरविलेला 
पदाथ, वन्न, भाकरी, लांकूड, जमीन इ०मध्यें शिरून त्यांत निविष्ट | आंबा इ० आम्रपाक, पाक. [ अर. मुरव्वा ] 
होऊन राहणे; त्यांत जिरणें. २ शोषून घेतला जाणे; पाकांत घात-| सुरब्बी-ची--वि. १ कैवारी; आश्रयदाता; पक्ष घेऊन वोट 
लेल्या आंग्यांत, लोणच्याच्या फोडीत पाक क्वा क्षार भरला भाणे; णारा. ' तुम्ही सुरब्वी होऊन आलपेटण यासीं वोळावें. ' -मरदर॑ 
किंवा जिरून सवें भागांत पसरुन असणे; पाक. ३ दुधाला चांगल्या | २.३१. २ पोक्त; अनुभविक; माहितगार; हितेच्छु. आपण आमचे 
व्य विरजण लागणें. ४ पिणे पृणेत्वास येणे; पक्क होणे; (बी) सुरवी दोस्त, आमचं जेणे करून चांगरे तें इच्छिणारे. ! -भोर्णे 
श स होऊन ज्म क दोन रोज टेविळें म्हणजे मुरेळ, | १८३८. ३ मुख्य अधिकारी; दिग्दशक्र; संरक्षक; पालक; वस्ताद 
रायास चांगर्छ, ५ परिपक्कदद्देस येणे; मूळचा खडबडीत- |` दोल्दींत मुरबी अमीर कोणी राहिला नाहीं. ' -पाब ८. [अर 
पणा, कच्चेपणा इ० जाऊन गुळगुळीतपणा येऊन (बस्तु)बापरण्या- | मुरव्बी ] 
सारखी ढिंवा उपयोगी होणें; वस्तु नवीन असतां तिचा कोरेपणा| सुरमाड--न. मुरमाचा खडक; मऊ झालेला खडक; गि 
वापरल्याने जाऊन ती सरावाची होणें. ६ गंभीर, स्थिरमनस्क, | खडक; जीणे कार [ मुरून] मरमाड-डी मुरमाडी-जी' 
शांत होणें, नियतबरृत्ति होणे; विचारी होणे; निवळणें. ७ अभ्या-| मुरूम असळेली जमीन वारीत हि खडी असलेली जमीन. 
साने, संवयीनें तरवेज होणे; वाकबगार होणे; मुरव्वी होणे; पुण (व. ना. ) मुरभारी, जज ® | 
परिचित असणें. * हा मनुष्य ह्या कामांत मुरला आहे, ह्यासच हे सुरसु( मू)र-- ली. कुरबूर; कुरकूर, बुरव्र; पुटपूट. [ष ] | 
काम सांगावें. ' ८ ( राग, इच्छा, वासना इ० ) दवणे; कमी होणे; मुरसुरणं-अक्रि. १ करबर लावण, करणे; टपुटणे; कुरकुरे 
नेण, दडणे 3 |" $ पुटपुटण; कुरकुर 
नाहींसा होणे; दडणे. ९ घाम आल्याशिवाय ताप कमी होणे; | कुसमुसणे; धसफसणे, | । 
बारीक ताप अंगांत राहणे. १० ( गळू, फोड, उठा Po तर । 
भा यान राणू ६० ) फुटल्या- सुरसुरा-पु. १ चुरमुरा. २ सडळेला ब भिजत घालून" | 
> दून जाणे; जिरणें. ११ (चितनांत) | भाजलेला तांदूळ, चुरसुऱ्याहून हा नाजूक असतो. ३ भाजी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


असती स OE 
eee 
पोह्याचा दाणा ( एवढ्याच अथी कां ः वव नेवा 
कांहीं लो मरळ - व 
re कांही लोक या शब्दाचा रळी ] ०महार-प. खंडोबाला वाहिलेल्या महार ज्रीपासून 
यस्स . असत क झालला मदार. -अस्पू ३४ र 
_ ॐ डश ली. १ ताप येण्याच्या अगोदर किंवा येऊन [मासा ; { 
ल वाटणारी ग्लानि. (क्रि० येणे ). २ अंगांचा सकोच पा es पा बा 
व पी पद्दा. ( बल se ) ३ अंगाचा संकोच सुराण--न. अगदीं कोंवळेपर्णी रोगाने जळलेले शत (बः 
Le सरस » सुरसुसन पडणे-निजञरणें- म्हणजे वेरच वाढल्यावर खुरटलेली जोंधळा वाजरी इ०ची ताटे क 
+ दण श २ मुरमुशी मारून बसण; अंग आंखडन सुरवण, सुरवन पहा. [ सुरणे ] 2 (> 
पयत 5 येणे; मूर्च्छित होणे. ३ सुखचर्या। मुराद---ल्ी. (अशिष्ट ) इच्छा. -वि. विपुल; पुष्कळ; इच्छे 
सुर हीन re vs रा कट पेला दिसणे, भमाणे; भरपूर. * दस्तनापूरचा बंदोबस्त हातास र द णजे 
ली. ( कॉ. ) नदीकांठचे एक प्रकारचं गवत. मुराद सवे ठू 
द ` |सुराद सव गोष्टी व मन्सवा हीशल ऐसें आहे 
व्या शुरळी--ली. तोंडाने .वाजविण्याचे एक बांबूचे, | अर. मुराद ] a Ns म र डा 
ब भ याची सव बनावट असते. हे आडवे |. सुरापा--बि. ज्याचे मा पाय Ra पायाप्रमाणे 
. [सं. 
प नीर असतात अष ; ं 
ना अ दुधाचं घइ दरही होण्याकरिता जे -अश्वष १.१०३ न % तता. नोबल म्य 
थोडसं ताक मिसळतात तं. २ ( ल.) एखाद्याचा गवे उत- डो--खरी, मात 
सुराबड्टी--झी. मातरे; घाण; ' कारटीनें आं 
ण्यासारखी गोट. ३ पैशाची अफरातफर केलेली लपविण्यासाठी ख्याची नः ER iF bE 
सांगितळेढी खोटी सवब, किंवा केलेलें ढोंग, ४ ॒ सुरांबा--पु. मुरंबा ला 
गिळंकृत केलेले द्रव्य. ५ ज्यामध्ये वारीक सारीक दोष किंवा मुरारि--री--ब्िना पु र नांवाच्या दै 
गोष्टी सहज रा जिरवितां येतात असं मोठ्या घडामोडीचे [ सं. सुर+अरि ] कडी 
काम. ६ वुड आलेली, खोट आलेली रक्कम. ७ रोगट, अपरिपक्क' - 
. क ् 3 र भ द्ऱ्य उं 
स का जाड्या अढींतील गवताचे थर; तंबाखु मुरण्याकरितां ह nei Fr 
ली योजना; पिक्विण्याकरितां, मुरण्याकरतां किंवा उग्रता Er जगाव लर ने 
a , सु नवे ` सुरी--खी. अंगावर खवले नसलेला मासा. - 
क न व / सुरणं ] Se सुरण सुरी-छी हातपाय आंखडून व he उती दा 
तः पहिल्या तीन अर्थी ) पहा. मुरविण-सक्रि. १ | बसणे रगुशी. ( क्रि० घालणे; मारणे णे ग 
र | ; - ( क्रि० घालणे; मारणे; णे 
सुरत घालणं; धान्य, तंबाखू इ० पदाथे दडपून ठेवे. २ (छ, मंतर pe जेल जमवा अ त 
जिरविणें; गिळकूत करणें; मोठ्या खर्चाच्या बाबींत बारीक मुरीद कमलनयन. ' -रा १४ १३४ [ अर. सुरीद्‌ Me 
सारीक खचे घुसडून लबाडीने पैसा खाणें. ३ फसबेगिरीनें पैसा ता पुवी कय 
बेणे काण  सुरीन--प. (गो. ) कोंब येण्यापूवीची नारळाची स्थिति. 
सुरचत--जी. भीड; संकोच; पर्वा, भय; आद्र. ( क्रिः त पपच मलया म बर 
सुरुडण, मुरूड, —सुरडणं, मुरड, सुरडकंग 


वाळगणें; धरणें; राखणं). 
सुरवन--न. १ (माण. ) कणसे न आलेला कडवा. २ हा. 
सुरवणा, मुराण पहा. ` सुरूसुरू--करिवि. (व. ) योडथोडे. 
सुरवा--प. ( कों. ) १ कोंबळ्या भाजीपाल्याचा समुदाय.| अरेरे, सुरोबत, सुरोत--खी. सुरवत पहा. 
२ मरवा. सुरू, मारांद--प. ( गो. ) आंतल्या आंत वाढलेला नार: 
[वर हा कोंब मधील 


सुरचा--प. (ब.) गुरांच्या खुराच्या मागचा नखासारखा |ळाचा कोंब. नारळाच्या आंतील पाणी संपल्य 

भाग; नख्या. व सवे जागा व्यापतो. हा खातात. 
सुरवा--प. ( कु. ) मांसरस. सुरूम--पु. १ घटट मातीचे खडे; बुरुंब; काळया फत्तराचे 
सुरखंड-डी--खी. मूर्च्छा; झीट.( क्रि०्येणें ). [ सं. मूर्च्छा ] रूपांतर होऊन झालेली टणक साती किंवा खडे. मुरसाचे प्रकार - 
सुरखा-स्खा--ि. रत्नजडीत. [ अर. मुरस्सा] कोंड्या, उडा, काळा, तांबडा, दगडी, लोखंडी इ०. २ तारु्यांत 
सुरळी--खी. खंडोबाला वाहिलेली स्री; भक्तीण; देवदासी. | तोंडावर उठणाऱ्या पुटकुळ्या; तारुण्यपीरिका; यांस युल्माची 


[ सं. मैराळ-मह्वारि ( खंडोबा ) मैराली ( खरी. ) =सुरळी; का. | पुळी, पुरकुळी किंवा सुरुमाचा फोड असेंहि म्हणतात. 


शको. ६. १५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुरेली २५१० र सुलाज्ञमत 
AM OS अअ अअ न्न क्सा 

मुरेळी-ळी, सुरळी--झी. (कों.) विळी; भाजी ३० जमावंदीबावत; चिटनिशी नव्हे त. [ सुङ्ख ] ०कोटे-न. चाढू 
चिरण्याकरतां लांकडी ठोकळ्यांत किंवा पाटाला एक पाते उभें वहिवाट, खंडवसुली वगेरे वावतींतील दावे चालविणारे मामलेदार 


बसवुन ही केळेली असते. मोरळी पहा. किंवा महालकरी यांचें कोटे. ०बाकी-खी. लोकांकडून कुळांकडन 
मुर्गी--जी. कोंबडी. सुरगी पहा. “ सुर्गीस बिस्मिल तो | येण्याचा वसूल. ०ळाट-पु गव्हनेर जनरल; व्हाईसराय. 
कशास १1 ' -होकै ११. [ फा. सुधेन्पक्षी ] छुळगा--पु. १ पुत्र; छोकरा; लेक. २ साधारणत: सोळा 


सुचो--पु. मोर्चा; तोफांचा मारा. “राजश्री पंतप्रधान व वर्षोखालील पुरुषन्यक्ति. ३ गुलामस्रीचा पुत्र.[ सं मूलक: ] 
चिरंजीव पिलाजी व मोंगल भाऊ ऐसे हिंगणघाटावरी येऊन सुच  सुलभो-खी. १ कन्या. २ वाराचोदा वर्षाची, अविवाहित छी, 
लाविले आहेत. ? -१९२. [ अर. मूर्चा ] ३ सून ( सांसुसासरा सुनेस संबोधनाथी सुली म्हणतात. ) ' काळ 
सुतोंळी, मुहुतेंवळी--पु. (कों. ) पाणजांवई; टोकणा. |पदाथे दिधला होता तेणेंचि तो सुली नेला । ' -मोज्जी ३६९. 
“ उष्टावणाच्या वेळीं सुर्तोळी उफे सुहुतँवळी आणि बर एका पाना-| ०उज्ञविणे-सुटीय खम करून तिच्या ऋणांतून सुक्त होणे. 
वर जेवतात. ' -मसाप 0 ०गळ्याशीं-गळीं छागणे-सुळगी उपवर दोण; विवाह लांव- 
मुदो, सुर्दाड-र, सुदेफरास-- सुडदा, सुडदार इ० पहा. |णीवर टाकतां येणें कठीण होण्याइतकी झुल्गी मोठी होणें. 
सुदोडी--खी. मेढेल्या जनावराचे कातडे.-ज्ञाको (क) २५९. | ०खांशून येणें- सुटीच्या बापाने किंवा नातल्गाने, आंमची 
सुडुगपाटी--खी. आटापाट्या. सुरदुंगपारी पहा. “हं क्रिकेठ, [सुल्गी स्वीकारा अशी सुडास किंवा मुलाच्या तर्फे कोणा 
टेनिस, हुतुत, सुदुंगपाटया, विटिदांइ, खोखो वैरे व्यायामशील माणसास विनंति करणे. झुळगे-न. मूळ. झुळं-नअव. सुलग 
खेळांसंवर्धी झालें. ' -आगर ३ १६२. आणि सुळी. मूल आणि सुल्गा हे शब्द एकमेकांबद्दल योजतात. 
सुसुशी ज्ञाणे--कि. ( कर.) रागावणे. परंतु त्यांतील फरक असाः-मूलःम्हणजे कोणतेंहि लहान मूड. 
सुवत--खी. माणुसकी; सभ्यता; सुरत पहा. [ अर. ब झुलगा म्हणजे पुत्र; कोणाचा तरी लेक या अर्थी योजतात. 
सुरूवत ] °शारी-वि. माणुसकीने युक्त. [ फा. सुरबत्‌+शिआर] सुटजमत--खी. (छ. ) सेवेसी हजर होणे; भेट. मुलाजमत 
मुऱ्हा, सुखकी, सुंगखे--खीन. वेळ शेतांत काम करीत पहा. [ फा. सुलाझमत ] 
असताना त्यांनीं पिकास तोंड झाइू नये म्हणून त्यांच्या तोंडाला | मुछतानी--खी.(संगीत)एक रागिणी, राग. ह्या रागांत षडूज, 
जायाची आजी; स्होरकीः | कोमल ऋषभ, कोमल गांधार, तीब्र मध्यम, पंचम, कोमल पैवत, 
म १ श्रीविष्णु. [ सं. सुरारी ] तीब्र निषाद हे स्वर लागतात. अरोहांत ऋषभ, धैवत बज्यै, 
र 2 2 | साचा चवथा प्रहर. -वि. सुलतान देशासंवंघीं. [ सुलतान 
नवरीला सासरी अगर माहेरी नेण्याकरतां आलेला इसम. ४ पाचा- ०कमान-खी. एक प्रकारच धनुष्य. ' मी मुलतानी कमान 


रण; बोलावणं. [सं. मूळदवारी, मूळारी ] :०मान-पु. वधूच्या 9 
भावाला किंवा त्याच्या जाग्यावरीळ दुसऱ्यास मान म्हणन | वॅन कसवटी! ' -सळा १. ०माती-खी. एक रजी पि 


द्यावयाचा अहेर, कापडचोपड इ०. सुराळकी-जी, पाटलाच्या | मापी. Fs 

घराण्यांतील सुना, लेकी, सासरी-माहेरी नेण्या-आणण्याचं काम.।| सुटना, सुलाणा-ना--पु. १ सुसलमांन जातीचा धमु 
मुऱ्हे--न. १ धुके. २ सह्याद्रीच्या लगतचा प्रदेश. हा प्रदेश | किंवा शास्रवेत्ता; सुदा. २ मुसलमान पंतोजी; शिक्षक. दे वारा 

म्हणजे सह्याद्रीच्या माथ्यापासून पूर्वं वाजूस पायथ्यापत बङ्तेदारांपैदीं एक. हा जातीनें मुसलमान असतो; गांवांतील 

त्यापुढेंहि ४।५ मैल पर्यंतचा पट्ट. हा पुढें मावळांत समाविष्ट मशिदी, पीर, यांची ब्यवस्था हा पहातो आणि मुसलमान 

होतो. या प्रांतांत पावसाळ्यांत नेइमीं धुके असतें. यामुळे या | लोकांची भमैङत्ये व लमें याच्याच देखरेखी खालीं होतात. “शी 

ह याला _ नांव पडले. “ आतां आदिसुऱ्यांची आदिदैवते । '|( म) १७९. [ अर. मौलाना ] 

Re सुळाइईम, --वि. १ सदु; मऊ; नरम; दबणारां. 
सुळकण-कन्‌-कर--क्रिवि, सोम्यपणाने; मंदपणे; गालां- | २ न आ ह [तद ल 

तल्या गाछांत ( हसणे ). [ घ्व. ] सुळकणे-भक्रि. मंदस्मित मुलाक(ख)त, सुलाकात---ज्री. भेट; गांठ; बोलाचाली; 

विचारपूस; सुलाजमत. [ अर. सुलाकात्‌ ] 


सुलकी-खी--वि. १ स्वतःच्या सुठखांतीठ; स्यानिक;| सुलाजम( मा )त--खी. १ भेट. २ सरकारी नोकरी! | 


परप्रांतांतीळ नसलेले; देशी. २ गैर फौजदारी; वसुलासवेधींचा; कतेव्य; काम; तत्परता. ३ सलामी. ९ दिवाळे काढेल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


mas ne ger; 


MS, ्  y्ि्ि्ि्िि gon = 


RINE 


TT 


मुलाजा 
कजेदारावर शाचा (त्याची कांहीं मालमत्ता आहे काय मोठमोठ्याने बोरी, भांडखोर खरी, जहान द, 
त्याला भिळण्यासारखी एखादी मिळकत आहे कीं काय अज्ञा बायको. [ अर. मलिक-इ-मैदान=देशाच 
तऱ्हेची ) सारखी असलेली नजर, [अर मलाई मत = स डी म इ-भेदान=देशाचा राजा, रणराज ] 
उल्लस तत्परता, सवा) | ०मेदान-न. १ प्रदीचे सपार सूपरदेश; सपाद प्रांत; पटांगण, २ 
सुळाजा, सुछाइजा, सुलाहिजा--१. १ पर्वा; मान; झाडी नसलेला भूभाग; ओसाड प्रदेश. “ रान तोडून मुंडुख मैदान 
विचार; आदर, २ क्षमा; गय. ३ दुशक्ष; उपेक्षा. * सुखाइजा न| केले. प र र्न इन युडख भदान 
करावा म्हणजे माणस खबरदार असते? म. [ अर. स्क+मंदान ] मुळखाचा-वि. अतिशय; फार; 
स श्‌ -मराआ १६. [ अर. सी परि डो बाका हटी सुलखाचा । ?-सृ ६३. 
सुहाणा- उ. र ल सजा - सवोहून भिन्न; चमत्कारिक; कोठेंहि न 
सुळाम-वि. सुलाईम पहा. ' सुलाम नयणी जड मज नः ढु त देणे 
aa कि ग म क प्रांत; विलायत. “ हे कदीम सुल्क्रात देणें. 
सुलामा-म्मा--प. धातुमार्जनम्‌ ; एका घातृच्या ः सुल्की--मुलकी पहा. 
कमान लाजा पा पातळ थरु सोने, सपं इ० खं सुल्कीर--वि. नाकवल; अन्दर. "तो सुल्कीर जाला की . 
इतर वातुच्या वस्तूवर दिलेल पाणी. ' झुळाम्याचे नाणें । तुका |इतला नाहीं. ' -रा १.१९९. [ फा. सुर्‌] 
म्हणे नव्हे सोनें । ' -तुगा. [अर. सुल्म्मअ ] सुळामयिरी-खी. मुल्जीम--बि. लाचार, इतवैथे; दीन, * ऐसे अवि पुसता 
सुलाम्याची कृति.-वि. सुलाम्याचा. “सेवकास सुळामगिरी हत्यारे | मुल्जीम होउन आपल्या मुखें एकार केला. ? -रा २०,६५. [अर 
यांची आवड फार आहे. ? -पेदसमा ५२. सुळामी-म्मी-वि. | मुल्ञम्‌ ] i जर 
१ सुठामा दिल; सोन्याचांदीचे पाणी दिशेला. २ दिखाउ; |  सुल्तबी--वि. तहकूब; पुढें कलला गेलेला. ' हा जावसाळ 
दिसण्यांत मात्र चांगला अस. सुल्तवी राहिला. ' -रा ७.३५. [ अर. मुल्तवी ] 
सुळायम, सुलायीम़--वि. सुलाईंम पहा. सुल्छा--पु. सुलाना पहा. ०गिरी-खी, सुळाण्याळा मिळ- 
सुळारत--वि. पुढील एक पाय पांढरा असलेला ( घोडा ). |णारें वतन. प 
` ुढीछ डावा पाय पांढरा असणे वाईट. परंतु उजवा पांढरा अस-| मुल्हन--न. ( ब. ) पोकळ, बारीक व निःस्व असा तुरी- 
ल्यास चांगळें लक्षण मानतात. -अश्वप १.१०३. तीळ दाणा; मुकणा. ड 
सुलाहिजा--पु. १ तपास; चौकशी; रक्षण, २ इतर अर्थो- सुषाफिक--वि. योग्य;. जुळता; उचित; समर्थ; जुळण्या- 
'करितां सुलाजा शब्द पहा. :( अर. सुलाहझा ] मुलाहिजा का | सारखा. [ फा. ] ts 
. आद्मी-प. सभ्य मनुष्य. सुशक, सुइक्ल- वि. निश्चित; उरविलेला; मुक्रर ' खंडणी 
मुलुसुत्ध--किवि. (वाल्भाषा ) (ब.) मोठ्या आवडीने; |सुशकस करे म्हणौन आज्ञा. ? -पेद ७.३०. [ अर. मुशरूखस्‌ ] 
गोडीने * तितकाच तुकडा सुछ्मुछ खाल्ला. ' [ ध्व. ] - मुश(स )झोळ, मुदकील--खी. अडचण; पंचाईत; 
सुळूक-ख--प. १ प्रांत; देश; राज्य. २ स्वदेश; स्वतःचा | संकट; अवघड गोष्ट. ` लष्करांत फिरावयाची मोठी मुश्‍कील, 
प्रांत. [ अर. सुल्कू ] ०डठणे-सुल्ख ओसाड पडणें. मुलखांत | जागांजागां चौकी पहारे बाजपूस होते. !-ऐटि ३.५०. -वि. कठिण; 
दिवा लावणे-ओसाड प्रदेशांत वस्ती करणें; निजेन प्रदेश | दुषेटः अवघड; अडचणीचा. [ अर. मुडिकल. ] सुद्किलीने, 
वसविणे. सुलखा जाणे, मुलखांत जाणे-स्वदेशास किंवा | सुष्केळीने-क्रिवि. अडचणीनें; संकराने. * पल्टणे...... बहुत 
आपल्या प्रांतामध्ये जाणें. सामाशन्द -०गिरी-ली. १ देशपादा-|सुरिकिलीनें गाडर याजपासीं जाऊन पोहोचली. ? -दिमरा १.३८. 
क्रमण; परदेश जिंकणे. २ सेन्या कूच; मोहीम; स्वारी. ३ सारा | [ फा. सुङ्किली ] 
वसुलीसाठी सरकारनें पाठविलेल्या तुंकडीचा प्रवास. ४ व्यापारी, सुदाजर---न. वेलबुहीचें काम केलेरु रेशमी कापड. [ फा. 
यात्रेकरू इ० चा प्रवास; देशाक्रमण; देशाटन; ( सामा. ) प्रवास. | सुशञ्जर ] 
[ फा. सुल+गीरीं] ०दार-पु- दोलतवंत; सरदार; जहांगिरदारं. सुशांड--न. ( गो. ) ढोंग. [ स. सषा १] 
०्दारी-खी. राज्यव्यवस्था. ०परखा-वि. हद्दपार केलेला. | ' सुक्षाफर--पु. प्रवासी; वाटसरू; फिरस्ता; सफर करणारा. 
“मैदान, मलिक भेदान-विना.्ी. १ ह्या नांवाची, विजापूर |[ अर. मुसाफिर] ०खाना-ए. १ धमेशाळा; सराई; वाटसरूंस ` 
येथील सुर्मेसिद्ध तोफ हिच्या. तोंडाचा ब्यास ४ फूट ८ इंच आहे. | उतरण्याची जागा, २ खाणावळ, ३ डाकवंगला. मुशाफरी- 


.....1 


व पोकळीचा किंवा गर्भाचा व्यास २ फूड ४ इंच आहे. ३ (ल, ) | खी, १ प्रवास; देशाटन, ' मुद्याफरीत बय त्याचें, नित्य नें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुशारा 0 २५१२ | मुसंडा 


मण्या 
उदक व नवें स्थळ व डेरियाची सावली अचुभवावी.? -पया४३७. | त्याचा नाश करण्याकरितां-फॅकणे, °संशुन-न. सुठळ्या मारण 
२ प्रत्रासीपण. -वि. प्रवासासंबंधींचा; अ्रवाश्यासंवंधींचा; प्रवासी.  ०मोद्क-पु. ( विनोदाने ) गुद्दा; ठोसा. ( ठोसे देण्यासाठी म. 
[फा. सुसाफिरी ] | वळली म्हणजे तिचा आकार कांहींसा मोदकासारखा Re 
सुशारा,.सुशाहिरा--पु. १ मासिक वेतन; पगार; २ यावरून) (क्रि० देणे). "स्वस्तिक ( संयुक्त इर्त )-न 
मजुरी; रोजमुरा ३ वर्षासन. “ हा गांव वद्दळ सुझाहिरा, एकूण | ( त्त्य ) खटकाख्य हात थोडेसे आंखडून व वांकडे करून भन. 
दोन्ही गांव तुम्हांकडे आहेत. ! -वाडससा ४ ८. [अर. सुशाहरा] | टाबर ठेवणे. सुष्टि(हस्त )-पु. ( नृत्य) हाताचीं सै बोरे मिटन 
म्ह" सुख पाहून मुशारा आणि घोडा पाहून खरारा. झुझार-|तळहातास चिकटवून ठेवणं व त्यांवर आंगठा ठेवणे, ऱे 
खोर-प. नोकर; चाकर; पगार देऊन टेवळेला मनुष्य.| सुखकट-ड-ल, मुसकाड-काडी,सुसकुरी,मुसकूर- 
सुशारपण-न. मजुरी. . |नल्ीन १ जनावराचे तोंड; जनावराचा डोक्यापासून तोंडापई- 
सुशी--खी. खाऱ्या पाण्यांतील एका जातीचा मासा. हा दीड |तचा भाग, २ ( तुच्छतेने ) मनुष्याचे तोंड किंवा गाल; गालफड, 
वीत लांब असतो. याच्या वारा जाती आहेत. त्यांपैकीं कांदींची |[ सं. सुख; का. सुसुकु ] सुरुक्ड घेजा-(साण.) चञ्राने सर्वोग 
नांवे-कान, डाग, डोर, झोरी, तांबस दरवड, सगर, वाट, शिर-| तोंडासहित झांकून घेणें. सुखकटणे, सुसकारणे, सुसकुटणे- 
चट इ०. या माशाला गोव्याकडे मोरी म्हणतात. सक्रि. १ तोंडांत मारणे, सुसकाड फोडणे. २-अक्रि, ( वाने 
सुशीर--प॒. मंत्री; सल्लागार. -आदिल्शाही फमनिं. [ फा. ]| तोंड झांकून घेणें; सुसकणें. 
सुदक, सुष्क्र-उ कस्तूरी. [ फा. सुर; सं. मुष्क-अंड ]| सुसकणे--थक्ति. वस्ने तोंड झांकून घेणे; तोंड आच्छादमे. 
०हीन।-पु. एक प्रकारचं अत्तर. -अक्रि. रागाने किंवा तिरस्काराने तोंड एकदम वळविणे; तिर- 
सुश्फक, सुरफोक-वि. कृपाळु; मेहेरबान. [अर. सुरिफिक्‌]  काऱ्याने एकदम परत फिरणे, माघारी जाणें. [ मुसकट ] सुसकाड 
सुश्चि(श्री)फ--प. १ तपासनीस. २ फाजील खै. [अर. ]| फोडणे-फिरचणं-तोंडांत, कानशिलात मारणं. ०सुजविर्णे- 
सुषको--वि. आयाळ दूमसहित सवे काळ्या रंगाचा (घोडा) | जोरानें तोंडांत मारणे; गालफड सुजविणें. झुखकाडींत देणे- 
य क नाल काळा-पांढरा | तोंडांत, थोबाडीत मारणे; थोबाड रंगविणे. मुस्करांतली | 
कण (शेर), असत्या राचा भिदि करत असतो. बालकं बाहेर पाडणे (ब. (नदार) भ माग क 
ला प वी काळा | जया कळवण. ' युसकटांतलीं वासकर पई तर द्या एकदां बाहेर 
पांढरा ठिपका असलेला ( घोडा ) क [SE सुस्करदाबी-खी, १ एखाद्याढा बोळे कवि खाऊ न देण्यासाव 
सुषाद्रिदार--पु ( जरतारी ह) द गैरेवर बु च्य he Es) िवाचावक्य ना 
वगेरे उठवितांना निरनिराळे चाळे वर-खाली र. म वड धक अया कायाद अजि अबी: बह * 
'बजन कमीजारत करणारा सुर्या; (इ १ करण्यासाटी चाळ्यांचे | णूक. सुरुकरदावीचा कायदा-पु. अन्यायाचा किंवा दंडेलेचा 
ल्या म सल्या; (इ. ड्रॉबाय ). हृ्टी सुधार | न्याय; ळेखन-भाषणाचे स्वातंत्र्य हिरावून घेणारा कायदा. 
1 मागावर हीं सुळें लागत नाहींत. डी, सुसकां प i 
वर र सुसकडी, सुसकांडी--ज्ली. मुसंडी, सुसांडी पहा. 
मोळक मोठ्या अंडाचा; लह; स्थूल ( मनुष्य ). ‹ भीम सुलके, मुरस्फे, सुसकी--नली. १ उभें पीक असलेल्या 
(व. Lt तरी काय । ' -ययादी १.१८३. | शेतांत किंवा मळणीच्या वेळी बैलाच्या तोंडास बांधावयाची जाळी; 
तिल 0 ; म्होरकी; मुऱ्हा पददा. २ तोंड ( गुरांचे, माणसाचे). [ सुख ] _ 
सु यु. १ मूठ; हाताची बोटें मिटली असतां होणारी सुसक्या--ख्रीअव. के ठीमार्गे वळवून बांधल 
रचना. २ गठभर धान्य इ० पदाथे; भरलेली मठ चद क र्‍ र एकवचन 
दातत पन 9 ठ. बे शस्र इ०चा | हात. ( क्रि० आंबळणें; बांधणं ). ( याचें सुसकी अर्स कवच 
याचा भाग; मुठ; कवजा; परज; दांडा; यसू; मुठ्या. | रूप सहसा योजण्यांत येत नाहीं). [ हिं. ] 
४ इष, [ सं. ] सामाशव्द- ०का-ची. १ सुष्ट शब्द अथे १| अलञ्जर च बेलपत्ती असलेले रेशमी वरण 
ते ३ पहा. २ लहान मूठ. ०घात-प्रह्मार-पु मुठीनें मारळेा | 5 अळवनतलत अवक 
ह दा [छल |“ सिरसाफ सुसज्जर.संदिळ बंदरि छीट जरी दुपटे भरते । 7. 
घवका; युदा; बुक्की; सुटीचा तडाखा. ` तेथेचि मर्दिछा मुष्टिवाते | २ क्रिकरङृत शुकरंभासबाद २८ 
राहु आणि केतु । इदरापासी आळे धावतु। ' ०प्रयोग-पु. १. स Rt साज त ढा; जोराचा, मोठा 
युट चा रा. २ मूठ मारणे; जारणमारणांतील एक क्रिया. अभि र त री वस्र दस डोक्याने मार 
मत्रित उडीद, तांदूळ मूठभर दाणे इ० घेऊन ते EDRs करितां 
एखाद्यावर- | ठोसा. ( क्रि० मारणे; देणें ). ७ प्रतिकारास टक्कर देण्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 
- 
| 
| 


ल = सुसळ्घादा 

E ~ ° RE पाप ——— 
जमलेला समुदाय. सांडी- =~ 
सुसडी, भु ड-स्त्री. ९ डोकें पुढ सुखळ--न. ९ तांदूळ ई० सडण्याकरितां, गोल व लांब 


कहन व शरीर वांकवून जोरानें गदीत शिरणे ण; देण. | 
दत शिरणे, ( क्रि० मारणे; देणे; | लांकूड घेऊन त्याच्या रोंकाढा वसवी किंवा मांडळ वसवून केलें 


मारून घुसणे; शिरणे ). न डोके पढे 

प - न न्य रै न > शिरण्यासाठी डोकें पुढें साधन; कांडणी. २ गदा ह्या नांवाचे युद्धोपयोगी हत्यार, सोटा, 

रोषये दिल सा. क न शरीराची ठेवण. ३|३ उसाच्या चरकांदीछ नवरा किवा नवरी. [सं. मुसल, सुसू=तोडणे; 
मा कांडणें]. ( बाथ.) “नेसर्णे-पांधरणे-डोक्‍्याला बांघर्णे- 


सा ( हरी ) मुसलमान. : (छ ) निळेज्जपणानें वागणे; सम्यतेला सोडून वागणे; आपली 
सुसं डिजी. (कों. ) पंचरसी छोटे घमेले. अनन सोडन निलंज्जपणाचे आचार करूं लागणे, सुसळाच धनुष्य 
उजनमान--३. सुसल्मान शब्दाचा अपप्रेश. . |( घनु )करणे-अशक्य गोष्ट शक्य करणें. झुसळानें दिन्या 


अुसना-ज्ञा-पु. १ दुहेरी नक्कल, ` एक मजकुराचे दोन | बड विणे-हुरळणें; अतिशय हषे होणें; आनंद होणें. ' थोड्याशा 
.कागद; त्यास सुसन्ना म्हणतात. ' -पद्सव १००. २ सारांश; | यशानें सुसळानें टिऱ्या बडवून घेऊं नका.” सुखळा( स )अंकुर 
क्षिप्त हकीकत. [ अर. सुसन्ना ] फुटणे-! शक्य कोटींतील पण अत्यन्त असंभवनीय अशी कांहीं 
,_ झुसंवें, मोखंवे--न. नारिंगाच्या जातीचे एक फळ, साखर-| ए* गोष्ट पहन येणे. २ असाल््य आजार इ० नकर श 
टिंब; ( इं. ) माल्टीज. याचा रस पाचक आहे. [ मोझांविक या पवीप्रमाणे व्यवहार करे लागणे, सुसळास सुसळाशीं गांड 


बेटाच्या नांवावरून ] पडत नाहीं, मुसळा सुसळांची गांठ बांधता येत नाही- 
श सुसमारणे--अक्रि. तापामुळे, बंडीमुळे गुडवे पोटाशी सारख्या हेकट आणि दांडग्या माणसांत सलोखा किंवा 
घेऊन व अंगावरून पांघरूण घेऊन निजणे; मुरसुसणे, र पड घेता चेत तारी ता मुसळ केरांत अत्र 


सवाजीन अगात संचरणारी रग, शक्ति; भर; ज्वानीचं | २ (ल. ) धटिंगण; दांडगा. ३ ठोंब्या; मूख; वैलोबा. ०कांड-- 
सुससुशीत-मुसमुसरे > 9 हि ळे 
- खुशीत-सुससुसटेळा-वि. भर ज्वानीचें तेज असलेला. | खी. मुसळाने तांदूळ सडण्याची क्रिया. कार तार व 
झुससुस--स्री, १ सुदन; मुळु सुळ रडणे. २ वारीक वारीक सुसळसड्या-वि. १ मुसळानें कांडलेला, सडटेला ( तांदूळ ) 
पुरपुट; शुणणुण [ध्व.] मुसमुसणे-अक्रि. ? तारुण्याच्या | २ निमसडा; कमी सडीचा. [ सुसळ--कांडण, सडणे ] नझुझ्या 
भरात अस; ऐन जवानीचा जोम असणें. २ जोरांत असणे; | झोंब्या-वि. सुसळानें कांडतांना न मोडणारा; कण्या न होणारा 
अरत असण. " काम खवळे धनापराशी । अहर्निशी मुसमुसित । ? ( झुसळावरोवर झुंजणारा असाः चांगला, न सोडका). याच्या 
~ ¬ २३.२५०. ३ रागाने संतप्त होणें; क्रोधाने जळणे. ४ | विरुद्ध पिठूळ. ०देवता-खी. (इ) धीट, आडदांड स्री. ० घार- 
'स्फुंदण; सुळ सुळु रडणं. ५ अपेस्पष्ट गुणगुणणे; पुटपुटणे. घार पाऊस-जी.पु. फार जोराचा पाऊस; मुसळासारख्या 
सुखरे--न. खरकटे [का. सुसरी ] मोठ्या धारा असटेला पाऊस. ०वादा-यु. हगवण दिवा आमांश 
सुसल--न. मुसळ पहा. यांची जोराची सांय. *सळ-सळई-द्ली. मुसळ करण्याला 
झुसरूमान, सुखल्मान--प, इस्लामी धर्माचा अनुयायी. [योग्य असे ढांकूड. ०स्नान-न. संकल्प, पुरुषसुक्‍्त इ० संत्र न 
[फा. सुसुल्मान्‌ ] (एखाद्याला मारून सुटकून किंबा हाणून) | म्हणतां केलेले स्नान, २ नुसतें आंग घुणे; आंग न चोळतां 
'सुळमान करणं-एखाद्याला त्याची इच्छा नसतां एखाद्या कत्या |अंगावर फक्त 'पाणी ओतून केलेही आंघोळ. सुखळा-. 
कडे वळविणे; संमति देण्यास भाग पाडणे. सुसळमानी, सुल-| ( ओतकाम ) रंद बुडाचा एक-दीड फूट लांबीचा सुळकेदार दगड, 
स्मानी-खी. इस्डाम धै; इस्लाम सत्ता. ` इज़ञतांनी | याच्या डुडाळा एक सोक असते,त्यांत बांब्चा दांडा घालन भांडे 
दीनचा पक्ष सोडून मऱ्हाठियांचा पक्ष धरिला आहे हे गोष्ट सुस- |वर उपसून काढण्याकडे याचा उपयोग करतात. अस 
स्भानीस ठीक नाहीं. ' -दिमरा. १.२६७. - वि. सुसलमानांसंब-||( लोखंडी काम ) गोल नळ्या करण्याकरता उपयोगांत येणारी 
बींचा. [ फा. सुसुस्मानी] मुसल्या, सुसंडश्या-य. ( निदेने) पोलादी पहार. २ (राजा. ) हान सुसळ. सुसळेश्वर-ु. (ज.) 
घर्टिगण, दांडगा, गलेळड व आडदांड मनुष्य. 
सुसबर, मुसंघर, सुसव्वर--पु. चित्रकार; चितारी. सुसळणें_-अकरि. १ फळें, कलिंगड इ० नासे, सडणे, २ 
“तेथे मालिटाकडून मुसव्वर आला होता. ? -ख ९.४७१८ भर. | अतिशय श्रमाने थकणें; दमणें. 
सुसव्विर ] सुसव्वरी-ज्ञी. चिञ्रकाम. [ फा. मुसव्विरी ] सुसळवादा--पु. युरांस होणारा एक स्पद्दंजन्य रोग;हगवण, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


का... ..._._._____ पात २५१४ सुहु; 
I OO 
कः सुखे येणे--( काव्य ) रूपाला येणें. “ कां नादत्रह्मचि मुस 
| 1२-ज्ञा १३.२६५. [ मूस ] 
सुसेजर--सुसज्जर पहा. 
सुरुतकबीळ, सुरुतकबीळ, मुस्तकबाल--पु. भावी, पुढ 
झुसळी--खी: एक औषधी वनस्पति किंवा तिचा कांदा.| मिळणारी रक्कम; भविष्यकाळीं मिळणारी रक्कम, भाव्यादाय, १ 
हीं झाडे लहान असून पावसाळ्यांत रानांत उगवतात. हिला -राको. [ अर. सुस्तकूविळ ] सुस्तकबल-पु. (गो.) मक्याच्या 


हंद अशीं | रकमेचा चतुर्थाश ( सरकारांत ठेवलेला ). 


खारकेच्या रोप्याचा पानांसारखीं परंतु अधिक पातळ व रुद ऱ्य 
पानें असतात. कांदे किंवा सुळ्या बोटाइतक्या जाड व पांच सहा सुस्तकीम-ळ--वि. १ कायम; निश्चित; पुणेपणे स्थापिळेठे, 


अंगुळें डांब असतात. हे केद पौष्टिक असतात. सफेत व काळी असे | ' याचा नक्शा सुस्तकीम ठरून मग जावे. रा ७.१२. २ भक्कम; 
मुसळीचे दोन प्रकार आहेत. [ सं. सुसी ] ०कैद-पु. सुसळीचा | मजबूत; बळकटः पक्षा ( माणुस, पछ, अन्न, घर ३° ). ' जुन्या | 
कांदा. इमारती फार झुस्तकील असतात. ' [ अर. मुस्तकीम्‌] सुस्त | 
मुसळे कोनफळ, सुसळ्या--नपु. कोनफळाची एक किमी-खी. मजबुती; बळकटपणा. “ वरकड दर्वाजे वंद वरून | 
जात आपले मुझ्तकिमींत आहेत. ” -मदंबा १. ३५. झुरुतमी क-खी. 
सुसळो--पु. ( गो.) एक रोग. सुधारणा; मशागत. र जशी तुम्ही शेताची युस्तमीक कराल तसा | 
सुखाडरकली--बी. (गो. ) १ माशीचें डोकें. २ (ल. ) तुम्दाला शताचा कौल मिळेल. ? [ सुस्तकीमचा वणेन्यत्यास] 
( गो. ) अगदीं लहान अंश; अत्यल्प भाग. सुस्तरीफ--यु. कळेक्टरच्या दर्जाचा अधिकारी; सुभेदाए | 
सुसांडा-डी--मुसंडा-डी पहा. जिल्ह्याचा अधिकारी. [फा] | 
सुसाफर--इ. पांथस्थ; वाटसरू. सुशाफर पदा. सुस्ता--खी. नागरमोथा नांवाचें सुगंधी गवत. व त्याचा | 
मुसावरणे--अक्रि. ९ पूणेपणें भरणे; भरून जाणे; भरून | गडा. [ से. ] - र्‍ज्यी 
फुगणे; नसांतून रक्त, रस इ० पुर्णपणे भरून वाहणे. अंहो वाढि-| सुस्ता--पु. (पिजारी) कापूस पिजतांना पिजण्याच्या इत्या | 
येढा उस। तेथे सुसाबला रस । * २ वाढणं; फुगणे. ३ मम .ह्ोणे; रच्या तांतीवर आपरण्याचें सुठीसारिखें साधन. याच्या दोन्ही | 
साकार होणे; एकत्र होऊन जाणं. | घत थिजले कीं विघुरळें । | टोकांना जाड गोळे असतात. | 
परी घतपणा नाहीं सुकरें । तेवीं अमूते मूती सुसावळें । परी ते| सुरुताकी--खी. (गो. ) शिदोरी वगैरे सामान. | 


सुसळी-जी. घोड्याच्या मागील पायास होणारा एक 


रोग. -अश्वप २.३१६. 
सुसळी-ी. धका; गर्दीतून पुढें जाण्याकरतां दिलेला 
जोराचा धक्का; मुसंडी. ( क्रि० मारणे; देणे). [फा.] . 


डन... 


संचछें पर्रझ। ?-एभा १.२४६. ७ निमग्न होणे; रमण. ५| सुस्तायक्ती--जी. अंगांत घालण्याचे कपडे. 

पणे; आंत पूर्णपणे भिनणे; भरून असणें. ` कीजेळ भाषा| सुस्तेद्‌--वि. १ सिद्ध; तयार; सञ्ज. “ जीन खोगीर बस्त 

विवरण । जेथे नित्यानंद पूणे । मुसावला असे । ' ६ मुशीभध्यें | रादि सुस्तेद करावयाचे संपुर्ण हुभर अवगत करुन टेवर्णे. - माबा 

घातला जाणें; मुशीत आटून तयार होगे; मुशीत ओतुन सुशीच्या |१०. २ भक्कम; मजबूत; पक्का. “ गडाची इमारत मुस्तेद करावी. 

आकाराची वस्तु करणं. ' गाळोनियां मीक्षुख । तेथींचा सुसा-|-मराआ ३३. [अर. सुस्तइद ] सुरते दी-त्री. १ तयारी; सिंदी 

वोनि हरिख । › -एरुस्व १.५४. [ मुस ] | २ मजबुती; बळकटी. | 
मुसावर्णे-अकरि. (महानु.  सूच्छत होणे. “रस्भावाचेनि| सुस्नाद्‌, मसुराद-यु. (गो.) कलमी आंब्याची एकज 

रें । सुसावे तो । ' -एभा १७४. | मुस्लि(स्ली)म-ु. मुसलमान. [ अर. मुस्ल्मि] र 
:_खाहि(हे )ब--प. स्नेही; सोबती; जोडीदार. ` वाजद-| सुहदजञोरी--खी. कडक, कठोर वोलणे; उद्धट भाषा. स" 

अह्लीखां दिवाण निजाम अह्लीचा फार मुसाहेब... '-रा १.१६५. | पहा. 

( मुखतार म्हणजे अनियंत्रित सत्ताधिकारी असा चुकीचा अथे | सुहळी--खी. मनगटाची पट्टी. 

मराठे समजतात ). [ अर. मुसाहिव्‌ ] | सुह्दीम--मोहीम पहा. 
सुसरम--बीए. १ मोसम; हंगाम; ऋतुः ठराविक वेळा; फळे | सुहिम्मात--नअव. कामें. -आदिलशाही फर्माने. 

इ०चा बहराचा समय. २ -न. टेंक्रडीचें टोक; डोंगराचे टोंक. | मुडुरण--अक्रि. मोहोर येणे; प्रफुह्ित होणे. ˆ नी | 


[अर. मूसम ] र्‌ रसशुंगारू । दानघमौ शांत विचारू। त्या पुष्पीं द्या कल्पतरू (इ | 
सुसूम--वि, ठराविक; निश्चित; कायम; पक्का केलेला, [अर रलासे । ? -कथा २.१७.१२२. [मोहोर] | 
ुसम्‌] | सुइुसुहु'-किवि. वारंवार, पुन्हां पुन्हां. [ सं. ] 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri प 


बडो Je - मत्र वळ्या 


र 
सुहृते--पु. १ दोन घटकांचा काळ. २(ल. वेळा RE र 
योग्य समय; उपनयन, विवाह, गृहप्रवेश ३० पनाह आ या ce 
ठरविलेली शुभ वेळ. ३ कार्याचा प्रारंभ, ४ समय; ठरलेला वेळ. | चुंबळी इ०. [ स. मृलब्याधि ] ns अ 
५ (ल. ) क्षण; अल्प काळ. ६ पुनर्विवाह; म्होतूर; पाट; न्हावेर सुळख--पु. ( गो. ) मूळ; पायया ( डोंगराचा ). [ मूळ ] 
( म्होतूर हे अपम्रष्ट रूप रूढ आहे ). [सं.] ०करणै--१ चेत- मुळस्ता-यु. (गो.) फिरकी, मळसुत्र ू 
विरे. इंद, A झम दिवशी) आरंभ करणे, * तरी केत्रइदशे।| मुळद्वारी, सुळारी- इ. सुऱ्हाळी पहा. सुळाऱ्या-पु 
आत्मा मोटका पेसे । हें देह मी एसे । सुहुते करी । ? -ज्ञा १४. | ( शिंपी ) ल्माला वऱ्हाड आणणारा माणूस. -ददलापूर १०६, 
१४५. शपूजन-एजा-नली. ( उादि विधीत ) पत्रिकापूजन; सुळा--पु. एक प्रकारची भाजी-पाला व कांदा,मूळ.मुळ्याचा 
मुहे लिहिलेल्या पत्रिकेची पुजा. ०मणि-णी-पु. वधूच्या आकार गाजरासारखा परंतु रंग पांढरा असतो. मुळ्याच्या दार्गा- 
गळ्यांत ( शभ मुहुर्तावर ) बांधतात तो सर. ०मेढ-खी. ल्झ- चौहि ( डिंग्नीचीहि ) भाजी करतात. २ (कों. ) शिपेत राहणारा 
कार्याकरितां मांडव घालतांना किंवा घर बांधतांना झुभमुहूर्ता-| एक जळचर प्राणी. याच्या शिंपल्यांचा चुना करतात. [ सं. मूलक ] 
वर रोविळेशा पहिला स्तंभ-खांब. "मेढ रोघणे-एखादें काम सुळिया--प॒. ज्योतिषी. ‹ पाटक ज्योतिषी दीक्षित । भट 
घुल करणें. खाडेतीन सुद्दते-पुअव. वषेप्रतिपदा, अक्षयतृतीया | अमिहीत्री महापंडित । झक्ल मुळिये अनंत । आळे यागा । ? 
व विजया दशमी हे तीन उत्कृष्ट सुहुते व कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा हा |-कथा ३.८.२१. [ मूळ ] 
अर्धा म्हणजे सापवाद सुहुते मिळून साडेतीन सुहुते. कित्येक दसरा, सुळी--ज्री. ल्हांन मूळ; पाळ; जडी; सुळाचा तुकडा; 
दिवाळीचा पाडवा (कार्तिक झु० १ ), युढी पाडवा. हे तीन व मुळखंडी; पाळखंडी. [ सं. मूल] सुळया पाताळीं गाडल्या 
नागपंचमी ( किंवा कांहीच्यामतें अक्षयतृतीया ) अर्धा मिळून ३॥ जाणे--१ फार खोलवर मुळ्या जाणे. २ (छ) ( एखाद्या स्थळीं, 
सुहुते मानितात. समाजांत, स्वभावांत ) पक्केपणें किंवा हृढपणे जाऊन बसणें; हृढ 
सुहृते--जी. मूर्त; मूर्ति; शब्दाचा अपभ्रंश. | स. मूर्ति] | होणे. 
सुळकंड, सुळकुंडी, सुळखंड-डी-मूळ शब्द पहा. | मुळीं-क्रिवि. १ अगदी; अजीबाद्‌; बिलकूल, २ प्रथमतः 
सुळका--पु. १ घाई तगादा (क्रि० करणें; लावणे ) २ | सुरवातीला; मुळांत. ' मुळीं देह जिगुणांचा । सत्वरजतमांचा ।? 
घाई (क्रि० झुरणे ). ३ उत्सुकता लागणें. . -दा २.५.१. [ मुळ याची सप्तमी ] 
सुळगेणे--अक्रि. ( कु.) करपणें; दिजतांना खाडी चांगला| सुळ ळू--बि. ( नेदभाषा ) पांच. “ मुळुबदने जया कारण । 
जाळ न लागल्यामुळें बिघडणे. व उदानु नेत्र देदीप्यमान । ' -भवि १८.८९. 
सुळसु( सू )ळ--जरी. १ दुसऱ्याला समजण्यास कठिण व सुळू-_किवि. आंतल्या आंत; हृल्क्या आवाजांत; बाहेर 
पाल्हाळिक भाषण; अस्पष्ट बोलणे. २ झिमझिम पाउस; पिरपिर; | प न देतां ( रडणें ). 
बारीक थेंबांचा व पुष्कळ वेळ पडणारा पाऊस. ३ मिक्षेकऱ्यानें| सुळे--प॒भव. (कों. ) ( मूळचे या अथी ) मानकरी ब्राह्मण 
लावळेली पिरपीर. ४ कामाची घाई, निकड. (क्रि० लावणे; लागणे). | ( देशस्थ, कोकणस्थ, देवरुखे आणि कऱ्हाडे ); ज्योतिषी. 
` [घ्व.] सुळसुळ-सुळां-क्रिवि. १ हळू इद्‌; स्फुंदून स्मुंदून| सुळे--करिवि. कारणानें; योगानें; च्याकरितां; म्हणून. 
( रडण ). २ शिमझिमः पिरपिर ( पाऊस पडणे). सुळसुळणे-| सुळेपण-न. जोशीपणा; खेडांतीज ज्योतिषाची इति, 
अक्रि, १ गुळसुळणे; पिळपिळीत बोलणे; अस्पष्टपर्ण किंवा तोंडा-|' ग्रामजोशी सुळेपण । त्याहून विशेष सोनार जाण । ? -भवि 
तल्या तोंडांत बोळे. २ ( पाऊस) झिमझिम पडणे. पावसाची | २४.९. [ मूळ ] 
पिरपीर सुरू असणे. ३ कण्डे; कुंथणे. मुळसुळीत-वि. १| सुळेमाठ--पु. माठाच्या भाजीचा एक प्रकार. 
बेचव; नीरस ( खाद्य, पेय). २ संदिग्ध; अनिश्चित ( विधान,| सुळो--प..( क.) दोणवी ब्राह्मण जातीच्या कांहीं घराण्यां- 
जवाब). ३ पुळपुळीत; परिणामरहित (भाषण) तील प्रतिवर्षी शूद्र पुरुषाला नारळ, तेळ आणि फुले देऊन भोजन' 


सुळघणी--ली. बोळवण. [ मूळ ] घालण्याचा एक कुलाचार. ' 
सुळवशी--खी. ( राजा. ) खेडे, बाग, होत इ० चा सर्वोत| मुळ्या-पु. १ काष्टौषधी विकणारा मनुष्य. २ आमजोज्षी; 
खालचा भाग, बाजू; सखल प्रवेशा. [ मुळ+बास ] गांवजोशी; ज्योतिषी. ३ (राजा.) वतन, अधिकार ₹०चा मूळचा. 


सुळबा--पु. एका शेतांतुन दुसऱ्या शेतांत जेथून पाणी जातें | भोक्ता. ४ वयोबृद्ध गृहस्थ; जुन्या पिढीचा म्हतारा. ५ मुळ 
ती जागा; मूस, -वदलापूर २९३. [ मूळ ] नक्षत्रावर जन्मलेला, द्वाड, खोडकर, दुष्ट, उपद्रवी 'मनुष्य. [ मूळ ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सुक्ष २५१६ . 
:-_*-्च्न्न्न्न्च्च्च्न्न्त्त्त्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चा्ज्चजजूजहजह्च्चक्ाकखा्च्चञजजजजजजूजूजूू्ू्झ्््य्यजजजच्च्च्च्चर 


सुक्ष--वि. सुख्य. [ सं. मुख्य; प्रा. ] 
सुक्षद, मुध्ठ(छ्)द--ली. जेवणानंतर तोंड स्वच्छ करण्या- 
सार्टी खाण्याचे सुपारी, लवंग इ० पदार्थ; जेवणानंतर सुपारी इ० 
खाणें; सुखञ्॒दधि. [ सं. मुखुद्धि ] 
सूक-वि. सुका; वाचा नसलेला. [ सं. ] ०गायन-गान- 
न. ( ल.) अशक्य गोष्ट ऊविद्यमान वस्तु; खपुष्प, शशश्रग ६० 
प्रमाण. ०त्ब-न. मुकेपणा. | सं. मूक ] 
सू(सु)ग--न. मोन; स्तब्धता; मूकत्व. ` वेद वातूनि तंवचि 
चांग। जंव न दिसे तुझे आंग । मग आम्हां तया मुग । एके 
पांती। !-ज्ञा १४.११. [ सं. मूक; प्रा. मूग] ०आरोगणं- 
खाणे-गिळणे-गिळून वसणे-(ऋकणी अपमान केला अपततां 
दिंबा आपणास उत्तर द्य.वयास येत नसतां, उत्तर दिल्यास अनथे 
होईल म्हणून ) न बोलतां, स्वस्थपणे, सुकाट्यानें वसणे, “ आरो- 
शुनी सुग । वैसलासे जैसा वग। ? -हुगा १४६८. “ जो कोणी 
पुढाकार घेईल त्याला कोणी कांहीं बोलें तरी मूग गिळावे लाग- 
तात. ? -पकोधे. मू याचे प्राकृत रूप मूग हे आहे. मूग हें धान्य 


सूड 


चाचपून पाहील्यास गर्भाचा आकार सुटीसारखा लागतो असें म्हण- 
तात यावरून ). ' ही मूठ झुलाची किंवा सुलीची आहे. * ९ (कॉ. ) 
शेतांतील पीक कापण्याच्या वेळीं करावयाचे कुणबी लोकांचें देव- 


कृत्य. [ सं. सुषि; मा. सुद्टि; पे. सुद्र; सि. सुठि; उरि. मूठि; बं. 


मूठ; हि. शु. मूठ, सुट्टि] स्ह० झांकली मूठ सवा लाखाची उघ- 


| डली मूठ फुकाची=आपण बोटलों नाहीं तोंपर्यंत आपलें अज्ञान 


झांकून राहील, वोल्ल्यास तें लोकांना दिसून येईल. (वाप्र. ) 
०आवचळ,ण-दुसऱ्यास देण्याचें थांबणे; चिक्कूपणा करणें, कहू 
लागणें दाबण-चेपणे-गार करणे-भरणे-लांच देणे;लांचाची 
रक्कम सुटीत किंवा हातांत देणे. ' त्याने पन्नास रुपयांनी फौजदा- 
राची मूठ दाबली तेव्हां तो सुटला. “भर माल चढणे- 
चाढणे-ल्् होणे; गर्विष्ठ होणे; फायदा झ:ल्याने अत्यानंद होणें. 
०मारणे-मंत्रसामर्थ्याने दुसऱ्याचा नाश करणे; प्राण चणे, डीत 
अख णे-( एखाद्याच्या ) पूर्णपणे किंवा सबेयैव ताब्यांत, बह्यात, 
अधिकारांत असणें. “श्रोत्यांच्या साऱ्या मनो१त्ति या वक्त्याच्या 
जशा काय सुर्टीत होत्या. ' -नि. सुठी-सुंठेळ्या-मुठ्या 


खाण्याचे असल्यानें मौन स्वीकारणे ह्या अथौ मूक ह्याचं मूग हें|मारणे- सुध्मिंथुन करणे. ख्या मारीत बरूण-( ब.) माशा, 
` रूप घेऊन खाणे, गिळणे ३० धातूशीं त्याचा प्रयोग केला जातो. | मारीत बसणे; निर्योगी राहणें; आळसाने वेळ घालविणे. पका 


वास्तविक मूग धान्याचा मौनाशीं सबंध नार्ही. 


सुठीचीं माणस-एकाच कायद्याखाटीं किंवा हुकमतीखार्ली 


सूग--प. एक द्विदल धान्य. ह्याचं झाड किंवा वेळ सुमारें | येणारी माणसं. एका झुठीने-एकदम; एकाच हप्त्याने, एकाच 
हातभर उंच वाढतो. आकृति, रंग, वाढ, शंग-हीं सवे उडदासारखीं | वळी, ( रुपये देणे, घेणे, फडशा पाडणे). झांद ल्या सुठीने-युपत 


असतात, मात्र मुगाची झग हिरवट असते. हिरवा, पिवळा व काळ- 


सर अशा मुगाच्या निरनिराळ्या जाती आहेत. मूग हिंदुस्थानांत 


सवज होतो. डाळ पिवळी असुन ती पथ्यकर आहे. हिचा उप- 


योग. खिचडी, वरण, मुगदळ इ०कडे होतो. [ सं. सुद; प्रा. सुग्गो ] 
मूठ--प. वेलाच्या पाठीवर टाकण्याची ( डुरणुसासारखी ) 


खोगीर. मूठ पहा. | 
सूठ--ली. £ मुष्टि या शब्दाचे सवे अथै पहा. २ मु्टि- 


अयोग; संत्रप्रयोग; मंत्राने भारून मुठीत घेतळले उडीद इ०. हे T 


ज्याच्या नाशाकरितां फेकावयाचे असतात. (क्रि० मारणे; टाकण). 
३ मुठीत राहतील इतक्या भाताच्या रोपांची जुडी; भाताची लावणी 
करण्यापूवी रोपं उपदन त्यांची जुडी करतात ती. ४ मुठीनें पेर- 
केडें भात. ( क्रि० पेरणे; टाकणें). ५ हत्ती, घोड़ा वगैरे जना. 
वरांच्या रोजच्या अन्नांतून त्यांच्या रखबालदारास द्यावयाचा 
मुठीच्या. परिमाणाचा ( पगाराहून अधिक ) भाग. ६ घोड्याच्या 


3 एक गादी; वैलाभें खोगीर. ' बसला वृषभ कधी हि आपण न म्हणेचि 
जेवि मूठ कसा । ' -सोगदा १.४९. [ प्रा. ] ०चळी-्ी. वेळाच 


पणे; खरी गोष्ट बाहेर पड न देतां; कोणाजवळ काय आहे किंवा 
कोण कसा आहे तें बाहेर फुट देतां.. सामाशव्द- ०पसा-प. 
पसामूउ पहा. ०मर्दाइँ-खी. १ अन्यायाने ब दांडगाइँने किंवा 


पाशवी सामर्थ्याने दुसऱ्याचा पैसा इ० . छुवाडणें.. २ दांडगाई; . 


जुळ्मजवरदस्ती. ३ चोर, भामटे इ०नीं एका जुटीनें द्म कहग 
डवाडणं. ०माती-खी. (प्रेत इ०) पुरणे; पुरण्याचा अंत्य संस्कार, 
(क्रि० देणे). सुठवा-पु. ( नाविक ) भुरड्याच्या थोडें मागि 
दोन बोडतास दोन लांकडी जाडे खुंट ठोकतात त्यापैकीं प्रत्येक. 
याचा उपयोय रांकणीचें शेवट अडकविण्यासाटीं घोंस नाळीस 
चेपणीच्या वेळीं अगर पागर बांधण्यासाटीं होतो. झुठळी-ी- 
१ मूठ. २ सुटीत धरून हलविणे. सुठा-पु. १ पाणी मरण्याचे 
पखालीचे तोंड. २ ( राजा. ) चुलीतींल विस्तव विझून जाऊं नथ 
म्हणून, तीत पुरून ठेविळेला शेणाचा गोळा. (करि०घालणे;पुरणे)- २ 
वातविकारानें किंवा भयाने पोटांत उठणारा गोळा. ४ रेशीम, 
सुत इ०्चा गुंडा, रड. सुडाण-न. एकजूट; संघ; टोळी; चांडाळ, 
चौकडी. सुठाळणे-सक्रि. हातीं धरणे; सुटीत धरणे. ` झाला 


पायाच्या खुराढा लागून असलेला सांधा (ह्या सांध्याशीं घोड्याचा | सकोप, परजाळा सुठाळुनि भुजालागि थापटिच, करें। 7 


पाय ल्हान घेराचा असल्यामुळे . येथे बांघटेळली 


दोरी खालीवर | ४५. सुठियो-पु. १ (गो. ) तांदुळाच्या पिटाचें गूळमिश्चित 


होत नाहीं). ७ एक मुलींचा खेळ. -मखेपु ३३६. ८ गम ( हाताने, पिडाङति एक पक्कान्न. ३ (गो. ) सोनाराचे एक हत्त्यार छुढो- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


खी. ( राजा. ) ह सा ० ०२०२0२0०0० 0 0 गोणी; खोबरे भरळेले पोते. | 
खेळ-प. मंत्रानें भारलेले धान्य मुर्गेंत घेऊन तें एखाद्या पदार्था- 
वर टाकुन केलेला जादूचा खेळ. मांगगारूड पहा. झुडा-वि. १ 
रेशीम, कलावतू इ० पुष्कळ प्रकारचे धागे So 
एकत्र बांधून केळेला 
बिंडा. सुट्या-उ. १ एका जातीचा खेकडा. २ नांगराच्या रुम- 
ण्यांत बसविलेली, हातांत धरावयाची खुरी; मूठ. [ म. मूट; का. | 
_ हिडी; युज. इडेली ] सुळ्याळ-न. (हेट.) मुठेल पहा. मुठ्यो- 
पु. (कु.) १ काथ्या ठोकण्याचे खांकूड. २ ( कु. ) लाह्या, उमलें 
इ० भाजतांना तें ढवळण्याकरितां काठीच्या टोकाला फडकी गुंडा- 
ळून केलेले चइच्या आकाराचें साधन; घाटणा. सुडका-पु. (व.) 
पेंढी; गट्रा. न्य १ मूटभर घान्य. २ केरसुणीची मूठ. 
सूढ--वि. १ मूख; अज्ञानी; मठ्ठ; मतिमंद; अडाणी. : ळें 
मूच्छित पडलेला. ३ गोंधळलेला; संभ्रांत झालेला. ४ व्य म आह य पर. a 
असल्यामुळें डोळ्यांस न दिसणारा; ज्याचा अस्त झाला आहे अ तय २ या त्त र 
क्यात म सिधा याच हे सूत्--न. मूत; लघवी. [सं.] सामाशब्द- 
असा (ग्रह ). [ सं. सुहूऱ्वेडा होणे, मूच्छेना येणे ] ०गझे-पु. १ एक प्रकारचे अम्ल ( ३. ) यूरिक असिड कळ 
मेठेला गर्भै. २ जन्मतांना आडवें आलेले मूळ, ०मति-वि. १ सूत्रकृच्छ-न. १ थंवथेब उनी दो pe 
मंद बुद्धीचा; जड; मः; ढ; मूर्ख. २ गोंधळलेला; अमले ग; ह रोवा 
: ; 3 मूख. २ गोंथळटेला; अमलेला. |रोग; उन्हाळी. २ मुतखडा; अइमरी. ०कॉड-मूत कोंडणे; सुता- 
सूत---न. १ मून; लघवी; जननेंद्रियांतुन शरीरांतील बाहेर |वयास न झाल्यामुळें मूत सांदून राहणे; मूतखडा. “ मूड कोंड 
येणारे खारट पाणी. [सं. मूघ; आमे जि. मुरेल; यूरोपियनजि. | आणी परमे । रक्तपिती रक्तपरसें। -दा ३.६.२९. 
सुतेर ] ०आणण-१ ( एखाद्यास ) अत्यंत त्रास देणे; सतावणें. |सुतखडा पहा. “ग्रथि-खीपु. मुतखडा; मूघाशयांतून मूत बाहेर प्र 
२ मिवविणें; भीति घालणे. .०जळप-(गो. ) एखाद्याला मोटी | तांना प्रतिरोध होणे. ०चिकित्सा-परीक्षा-खी. सुताची परीक्षा 
योग्यता येणें. सुतमुतगावळी करणे-पुष्कळ मनघरणीच्या |०ढाळ-पु. १ लघवीचा झुटाव होणारे औषध. २ मूचरेच; लष 
आणि नरमाईंच्या गोष्टी करणें; अत्यंत लाघवानें दुसऱ्याचे मन | वीचे जुलाब. “द्‌।इ-पु. मुततांना होणारी जळजळ; मूत्नविकाराने 
वळविणे. सूत येणे-होणे-१ फार भयभीत होणे; अत्यंत कृष्टी, होणारी आग. ०दोष--पु. मूत्ररोग; मूज्रविकार. *विरोध-प. 
जस्त होणें कष्टासुळे जजेर होणें. सुतांत माशा( मासोळ्या ) |मूत्रावरोघ; अझ्मरी; लघवी कोंडणे. ०पथज्वर-पु. मूत्रमार्गात 
सारण-( ल. ) आळसाने वेळ घालविणेंः निस््योगीपणांत काळ [सळई घातल्यासुळे यणारा ज्वर. ०पिड-पु. मूत्र ज्यामध्ये 
घालविणे. सुताने दिवा पाजळणे-खाबणे-अत्यंत निदेय |तयार होतें तो पिंड. (इ.) किडनी. ०पुट-न. औषधाला दिह 
असणे; कठोर-पणानें वागणे, जुलमी असणें. सुतखडा-यु. सुताचे पुट; मुतांत औषध तयार करणे. ०पोतर्ड-न. मून्ाशय; 
ज्यामुळे लघवीला अडथळा होतो असा एक रोग; अइमरी. ।मूत्र ज्यांत सांठून- राहतें तो भाग. ०मारी-पु. लघवीची बार, 
. “ज्या वेळीं वायु बस्तीमधील शुक्रमिश्रित मून्नाला भगर, |०शाळाका-सी. मूतसळई पहा. ०शुक्र-न. रेतमिश्रित लघवी; 
कफाला शुष्क करतो त्या वेळीं, गाईचें पित्त शुष्क झाल्यांसुळें |दुधासारखी पांढरी लघवी. ०शोधन-न. १ टघवी साफ होणे. 
जसा गोरोचनाचा खडा बनतो त्याप्रमाणेंच अनुक्रमे शुक्जन्य | २ लघवी साफ होण्यासाठीं द्यावयाचें औषध. ३ ( औषबाला ) 
पित्तजन्य आणि कफ़जन्य मूतखडा बनतो. › -योर २.१३५. | सुताचे पूर देणे. मूचा घात, सूत्रघात-स. १ मूज्ञाबरोष; मून्न- ` 
.सुतर-ल्लीन. मूत्राशयाची पिशवी, आधान; द्रव पदाथि स्तंभ. २ मूत्रविकार. सूजाचा कोठा-पोटळा-पु. मूत्राशय. 
आशय. ( क्रि०_ येणें; पडणें; निघणे; फुटणे ). -वि. १ सुताची | सूत्रावरोध, मूत्रावष्टंभ, मूतरस्तभ-प. ` लघवीला न होणे; 
घाण येणारं, ुतानें घाण झालेरें (बल्न, जागा इ० ). २ सुता- | लघवी कोंडणे. भू्राशय-पु: मूत्राचा कोठा. [ मू्रञआशय ] 
सारखी ( घाण ); सुतासारखा ( वास). सुतणे-न. मासे व साप सूत्राप्रक- न. ग्राय, होळी, मेंढी, म्हैस घोडी, गाढव, उंट च 
यांचे मूत्रेंद्रिय. -भक्ति. लघवी करणे; मूत्रत्याग करणे; मूत्रविसञैन | हत्ती या आठ जनावरांच्या मूज्ञाला मूनक म्हणतात. -योर २. 
करणें. उभ्याने किंवा फेर घेऊन सु णे-१ (छ. ) अत्यंत | ६७३. मूत्रित-वि. सुतलेला; सुतर. मसूत्रोत्सगे-पु. लघवी 
लज्जास्पद गोष्टी करणें. २ लाज सोडणे. सुतरा, सुत्रा-वि. १ करणं; सुते. i 


शको. ६. १९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotr 


वारंवार सुतणारा; फार सुतणारा. २ ( छ, ) गळका; भोंक अस- 


~ 


संछा. सुतरी-जी-ी. ? सुतण्याची जागा, मोरी. २ लहान झरा; 


२५१८ सूलः 


मूद--सी. १ ओगराळ्यांत चेपून, ठोकुन पाडलेला सूच्छना--खी. १ घेरी; बेशुद्ध; भोवळ; मूर्च्छा. २ गायनां. 
आकाराचा भाताचा गोळा. .२ रियांचा वेणींत घालण्याचा एक | तील प्रत्येक दोन स्वरांमधील तीनं सूक्ष्म स्वरांश. एकंदर एकवीस 
सोन्याचा अळंकार; कल्शाच्या आकाराचा एक अलंकार. ३ तंग मूच्छेना तीन ग्रामांच्या धोरणाने होतात. “ तानमान मूडना. 
हिंवा पट्टा ज्यावरून आवळला जातो असा झुलीचा, खोगीराचा | अवरोहास । प्रशंसिते ब्राह्मण ।?-स्वादि ४.५ २१. [ सं. ] 
चामड्याचा किंवा कापडाचा तुकडा. ४ खोगिराच्या मध्यावरील |. सूच्छा- री. घेरी; चक्कर; वेडि. [सं.] गत, सूच्छित- 
मुदनी किंवा फांसा. ( सुदनी किंवा यासारखे आणखी इतर अथे | वि. वुद्ध झालेला; मूर्च्छा आलेला. 
या शब्दाचेहि असू शकती). [का. सुद] ०ओबाळणे-| मूते, भूतिमान-मंत-चंत--वि. १ रूपानें किवा आदा- 
आपली अत्यंत ग्रिय व्यक्ति भेटल्यावर तिजवरून भाताची मूद | राने यक्त; साकार; कांहीं तरी निश्चित आकार, आकृति असलेला, 
इ० ओवाळून काढणें. “ मग करूनिवां कुरवंडी । मूद ओवाळून | २ खरोखर; साक्षात्‌; नगद; प्रत्यक्ष. ` मी तुला मूर्तिमंत शंभर 
सांडी । ' -कथा १.६.१९१. सुदाळे-न. मूद पाडण्याचे साधन; | रुपय दिले असतां नाकडूल जातोस! › ३ देहधारी; साकार; 
ओगराळें. सशुणरपानें युक्त; प्रत्यय. ' तो नावें तरी शिद्युपाळु । एवं मूर्ति- 

.सूम(मी )र--प. कढत, ऊन्ह राख. बत काळु । ! -शि १६४. [सं. ] 

_सूय--खी, (यो. ) झुंगी. मूति-सूत--खरी. १ प्रतिमा; पुतळा; निश्चित आकारुक्त 
` सूय-प॒. आस्यापास्यांच्या खेळांतील _ सुराची पांरी; आइति. { कीं विवेकाची सौभाग्यदेवता | मूति झाली ।? =-शिशचु 
मुयदंड पहा. त ३२. २ हु शरीर. ३ मनुष्य; माणूस; व्यक्ति. ` आम्हीं चार 

- ` सूर--न. (कु. ) दैव; दहिवर, मुऱ्हे. मूर्ति आहों. ' [सं.]. म्ह? मूति ( व्यत्कि) तितक्या प्रकृती, 


hg र शोक; हे ` |=जितके लोक तितक्या प्रकारचे स्वभाव. ०घर-दि. देहधारी, 
उभर करी. १ गुप्त छिद्र; न दिसणारे भाक; शेताचा वाथ |, घमे म्हणे मी म्हणतों मूतिथर बहिश्चर स्वअसु यांतें। ' -मोसभा 
१० मधून पाणी झिरपून जाण्यासारखीं वारीक भोंके प्रत्येक. २ 


र ४.६० ०भंगी- वि. ( गो. ) मूर्ति फोडणारां. 
सच्छिद्रता; जिरण्याची, सुरण्याची अगर शोषुन घेण्याची एखाद्या | च्य > पाया; 
पदार्थाच्या अंगची पात्रता,गुणधघभ,३ पाझरणे; गळून जाणें; गळती. मुथा, मुथांन--लीन. १ डोके, शिर, २ ( सूमिति)प 


RT १ व. | पायाची रेषा. [ से. मूर्थन] सूधेन्य-वि. मस्तकांतून किवा 
गळतीमुळे होणारे चुकसान; झुरल्यासुळे, जिरल्यासुळें भेली टाळ्याला जीभ लावून ज्यांचा उच्चार करावा लागतो किंवा होतो 
तूट. ५ थंद्यांतील, न्यापारांतील बूड; नुकसान; ठोकर; तूट. > 


येण). « So असा (वणे ); चर. ऋ, टवगे, र आणि ष हे वर्ण. ०सिषिक्त-विः 
(८ अ), ह्या रोजगारात. मूर आळी; ६ (कॉं.) तुपाची १ राज्याभिषेकं .केला गेलेला; सिंहासनाधिष्टित; पट्रामिषिक्त. २ 
बेरी; तेलाचा तळाला राहणारा सांका, वेरी. ७ अवकाश; जागा; 


। 

' 
Se (ड. मुख्य; पुढाकार घेणारा. ०मिघेक-प. राज्यावर बसताना | 
Ci a म्र आहे.' करावयाचा अभिषेक; राज्याभिषेक. [ मूर्थान-आभिषेक ] | 
[ » लांकडांत भा नर्मपणा; शुष्कता; सूधोवसिक्त--वि. ब्राह्मणापासून क्षत्रिय स्रीच्या टिके 
सामान्यतः कोणताहि दोष. ९ भातशेतांतील एक किडा; खार. |. डेला, * अंबष्ठ आणि मूर्घावसिक्त । प्रवृत्ति आणि सारस्वत! | 
शेतांतील पाणी आरल्यावर हा किडा पिकाच्या सुळ्यांस उपद्रव इत्यादि नांवे ज बैत । ते जाण समस्त अनुलोमज। '" एटी | 
देतो. १० टरफडाचा किंचित्‌ भाग. - इच्या ३९. ११ झाडाच्या २०.३३, [ स. ] झु 
खोडास लागणारी कीड, हिनं खोड पोखरले जातें. मूळ--पुजीन. १ वालक; लहान पुत्र दिवा कन्या ( न , 
र्य, मूखे-वि. अशिक्षित; अज्ञानी; मूढ; निबुद्ध; वअकली. पेक्ष ). २ -न. झाडाचे पाळ. ३ (ल.) उत्पत्तिस्थान}- उगम; hs | 
[सं.] म्ह० १ मूर्खा वोध करितां श्रम होय वाणी=मूखीला | मूल कारण. अधिक अर्थासारी. मूळ शब्द पहा. [ सं. ] सु 
उपदेश करतां करतां तोंड दुखेल परंतु त्याचेवर कांद्दीहि परिणाम | हाड भाजणे- सुलाचे लम करणे. -मसाप ३.३. सुला पा 
होणार नाहीं. २ मूर्खापुढें कहाणी-निष्फळ-प्रयत्न; च्यथै श्रम. 


पाळण्यांत दिसण-मोठेपर्णी सुलगा कसा निघेल याचा अंदाज 
सामाझब्द-०चाद-पु. मूखैपणाचे भाषण, वादविवाद. ०समजञ-| त्याच्या लहानपणाच्या कृत्यांवरून करणे. मुलांची थाम. ' | 
समजूत-यु.जी. मूखेपणाची समजूत, कल्पना; ( अज्ञानामुळे | उत्सुक मुलांची हुळड; झुंड. घाम (-जी. ) अथे २ पहा. सुमा 
झाळेली ) चुकीची समजूत; खोटी समजूत; गैरसमज. समजा |मु्ेछेकरें-नभव. ल्हान-थोर सबै मुलें. भुळेंमाणखे- व 
बशी-विशी-चीस, मूखसमजावणी-जो. मू्खाला समजा-| कुटुंबांतील मुलापासून थोरापर्गैत सबमाणसे. सामाब्द-“त 
हून सांगणे; मूर्खा एखादी गोष्ट पटविणे. ' ्रव्य-न. रासायनिक प्रव्याचे अंतिम घटक प्रत्येक. (इं. )९ र्म ; 


ॐ { १ 


= र ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भूलक र र २५१९ मूळ | 


eo 


_ 


vn? EES 


“परकूति-ली; मूळमाया; आदिमाया. ०संडळी-खी. शरीराच्या साणसावद्दळ उपयोग. ) शरीराचा आकार सुंदर असणें. 
माणसे; सुळे. : तुम्ही मूटमंडळी अशी आगळीक करूं लागला| काय हो मूस उतरली-ओतली आहे १ ' ०घरणे-( ब.) गांड 
-दणज आम्हांला -वघा समाधान वाउतें. ? -भा ७. ०स्रंधि-खी. | बसणे, येणे, * मानेला मूस धरली. ? (गोष्टीची, बोलण्याची) 
त्येक अवयवाचा शेवटचा, तळ्चा भाग. सुलांकुर-पु. मोड. ०फुटणे-एखादी गुप्त गोष्ट फुटणे; तिचा बश्रा होणे, लोकांत 
- [ मूल+अंकुर ] सुळाधार-पु. मूळ आधार, पाया; मूळ कारण. | पसरणें. ऐसा मनसबा जालाची मूस फुटली आहे. ? -पेद 
[ मूड+-भाषार ] सूळाज्ञान-न. मूळमाया; त्रिपुटी. मूले कुठार-| ६,१४९. ०मारून निजणे-( ताप वगैरे आला असतां ) मुड- 
ज्या सिद्धांतावर एखाद्या मुद्याची उभारणी झालेली असते तो सुद्दा | गुशी मारून निजणे; गुडघे पोटाशी घेऊन व डोकें खालीं करून 
खोडण्याकरतां मूळ सिद्धातच फोल ठरविणे. सूलक-(कारणवाचक | निजणें. ०मारग-पु पत्ता; खूण; अवरष; तपास; मागे; माग; 
प्रत्यय ) त्यामुळें झालेले; मुळे. शोध; ( क्रि लावणें; पाडणे; काढणे; लागणे; पडणे; निघणे; 
- सूलक--प. सुळा. ` सोमवारी मूलक्राला आणि तूलकाढा | उमटणे; उमगणें.) ` घातला परी लाग । कीं कोठें नाहीं 
स्पशे करू नये. ! [सं. ] ` |मूसमारग ।2-नव १५.३. [ मूस-मागे ] 
सूल्पाद़ी--पु. एक प्राणी. याला तोंड नसतें. -प्राणिमो सूळ-न. १ झाडाचं पाळ. मूळ शब्द अथै २ पहा. 
१५३. ` | मूळपुरुष; आदिपुरुष; वंदासस्थापक. ३ आरंभ; सुरवात; 
सूळरूपप्नाणी--पु. प्राण्याची एक क्षुद्र जात. हे प्राणी नेहमी | उगम; उत्पत्ति. ४ ज्यावर टीका केलेली, असते तो मंथ. 
3 पाण्यांत असतात यांतील सजीवकण अल्ब्युमनाच्या म्हणजे | उख्य, रधान वस्तु, गोष्ट. ६ एकोणिसावे नक्षत्र. ७ ( गणित ) 
अंडयांतील बलकाच्या घटनेचे असून त्यांस चलनवलनाची शक्ति | एखाद्या बगे किंवा घन संख्येची मूळ संख्या; उदा० वगेमूळ. ८ 
नसते. -प्राणिमो १५२. बोलावणे; आमंत्रण; नवीन अया es क 
> र RRR र आलला इसम; नवऱ्याला लमाकरितां बोलाविण्यास इसम; 
Fas मोच; किमतः स] य व मोखा एखाद्या माणसाला घेऊन येण्याकरिता गेलेछा मनुष्य; माघारी. 
तीचा; महाग; किंमतवान्‌. [ स. मूल्यवान्‌ ] सूल्यत्व-न.|,_ ज्ञ उ 
( रसायन शाक्ञांतीळ ) परमाणूंची संयोगशाक्ति ( इ. ) व्हॅटन्सी. | "त च्या नाही रिभ जाति बा मोहन 
कय चे हे मन्यत असल्या. |< २.1१ [ सं. मूळ] (वाप्र.) ०काढणे-खणणे-झाडणे-- 
अन ६ स्वतय ष्य अतन त्माने त मूल्यता स्थिर भसस्याः सर्णे-मोडणे-मारणें-निसूळ करणे-सवेस्वी नाश करणे 
मुळें संयोगशक्ति मोजण्याकडे त्याचा उपयोग केला जातो. ” ख बिघाड, . नाश उच्छेद,. विध्वंस संहार करणें. ०चा : 
-ज्ञाको (म) १८८. ०त्व कड गनां-मूळ द्वे विशिष्ट परिमाणां- आ स वका "त पारी .जाणे-सुडीळा 
तच सयोग पावतात हा सिद्धांत. ( ह ) थिअरी ऑफ व्हॅलन्सी. सासऱ्याहून आणण्यासाठी तिच्या माहेरच्या माणसान लाज 
सूल्याचुवर्ती-वि. किंमतीवर अवलंबून असळेली; किंमतीच्या बोळावण्यास, आमंत्रण करावयास जाणे. ०धाडण-वोला- 
प्रमाणांत असलेली. याच्या उलट परिमाणाचुवती. वे पाठविणे; घेऊन येण्याकरिता इसम पाठविणे. मूळावर 
सूष, सूषक--प. उंदीर. [ स. मूपूऱ्चोरण ] ०कर्णी-ली.  जत््मर्णे-मूळ नक्षत्रावर जन्म होगे; दुसऱ्याचा नाश दोईर अशा 
सुसाकर्णी पहा; उंदिरक:नी एंक; बनस्पती. ०वाहन-वि. उंदीर | अजु नक्षत्रावर जन्म होणे. सुळावर येणे-बसणे-एखाद्याच्या 
ज्याचें वाइन आहे असा (गणपती ). नाशाला कारण होणें, असणें. ( बिशेषतः कुयोगावर जन्मल्यामुळें 
` सूस--खी. १ सोनें, चांदी आटविण्याचें पात्र; धातूचा रस | आईबापांच्या नाशास कारणीभूत झालेल्या सुलाबद्दछ उपयोग 
करण्याचे पात्र;,आटणी. २ सांचा. ३( यंत्र, शरीर, काम,योजना, | करतात). मुळाशी हात घाळणें-तत्त्वाशी गांठ ठेवण; तत्त्व न 
वेत इ०ची ) घडण; रूप; आकार; रचना; घाट; ठेवण;घडी; जस. | सोडणे. ' बाह्योपाधीकडे लक्ष न देतां प्रत्येकाने सुळाशीं हात 
' कामाची मूस एकदां फुटली म्हणजे, जमत नाहीं. ' ४ ( ल. ) घातला पाहिजे. ' -रि २.५९५. सुळाइन, सुळाघरून-सुळा- 
योजना; मसलत; युक्ति. ` तुमची मूस समजली-साधली-विघ- | पासुन; आरेभासून; सुरवातीपासुन. सामाशब्द- ०अहंता-खी. 
डली. ? ५ ( राजा. कु. ) खाजणाच्या शेताच्या बांधाच्या आंत | मूल्प्रकृति; मूळमाया; ब्रह्मांडीचा महाकारण देह. ०अक्षरे- 
सांचणारें पाणी बाहेर जाण्यासाठी बांघांत केळेठें दार; गोरी. ६ |नअव. लिहिण्यास शिकविताना प्रथम शिकवावयाचीं अक्षरे; 
(गो.) माशी. ७ -पु. (राजा. ) माग; शोध; मागे; पत्ता. ( कि० |वणेमाला. मूळाक्षरांचे पुस्तक-न. वणेमाळा . शिकः 
लावणें; काढणे, लागणें; निषणे-मागमूस ). [ स. मूषा ] ( वाप्र. ) |विण्याचे पुस्तक. सूळ आचार-प॒ उदयः वाढ, प्रगति, उत्कषै. 
०उतरणे-ओतणे-क।ढर्णे-चनणे-(एखाया इंदर व घाटदार ( मूडाधार शब्दांचं हं: अपभ्रष्ट रूप असावें ) सूळक, सूळिक, 


~~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५२० सूळू 


क = 


मूळ 
सुळ्-वि. पहि; मूळचें. ` ना तरी दीपमूटकी । 
अनेकीं। मीनलिया अवलोकी । होय जेस । '-ज्ञा १४.५५. 
मूळकरो-प॒. (व. ) मुलीस, सुनेस आणण्याकरितां पाठविलेला 
मनुष्य. ०क्मे-न. १ मूलभूत काम; सुरवातीचे काये; 
आद्यकतेव्य. २ (गणितः) एखाद्या रुंख्येचे दरगेमूळ काढणें. 
०किडा-पु (व.) बैलाच्या शिंगांत उत्पन्न होणारा. एक किंडा. 
याच्या योगानें शिंग दळू लागतें व गळून पहतें. ‹ खंड-कंड- 
न. (अरिष्ट) १ सुळी; मुळाचा हुकडा. २ (व. ) झाडाची 
जाइ मुळी. | मूट+खंड=्तुकडा ] ०गांब-न एखाद्या घराण्याचा 
अगर वंशाचा मूळपुरुष ज्या गांवीं राहत अंसे तो गांव; वाडवडील 
राहत आले तो यांव. ०ग्र॑थ-पु. १ मूळचा ग्रंथ; ज्यावर रीका 
लिहिली तो, आधारूतंग्रथ. २(ल.) आधार; पाया; मूळची 
हकीकत; सुरवातीचे कारण. ' मूळग्रंथ कळल्यावांचुन कज्जाचा 
न्याय' होत नाही. ' ०घड़क-प. (रसा. ) पदार्थाचा मूळचा 
घटकावयव. चिठी-खी. आमंत्रण पत्रिका; इुंकुमपत्रिका. ' त्वरित 
सु ठचिठ्या त्या सोयऱ्यांला लिहील्या । -सारह ३.३३. ०डाळ- 
न. मूळ, पाळ वगैर. -तुगा. ०द्रव्य-धन-न. भांडवल; व्यापा 
रांत इुंतविळेला पैसा. ०नक्षत्री-वि. मूळ नक्षत्रावर जन्मलेला . 
‹ येवढेवरो' ढिसाळ । नित्यनैित्तिकीं आहे फळ । परी तें त्यजिजे 
मूळ । नक्षत्री जैसें । -ज्ञा १८.१२३. ०पत्र-न. १ अस्सल पत्र; 
मूळ दस्त ऐवज. २ परवानगीचा दाखला; परवाना. “ आणि 
तयाचि स्थिति तमीं। जे वाढोनि निमती भोगक्षमी । ते घेती 
नरकसूमी । मूळपत्र । ! -ज्ञा १४.२७४. <पाटी-खी. ठाकरांत 
विवाहप्रसंगी सुलाचा . बाप लम्नाचें सामांन ज्या टोपटींतून 
सुळीकडे नेतो ती टोपली. -वदलापूर १४७. “यीठ-न. १ 
मूळस्थान; देवता ज्या ठिकाणीं पहिल्यानें प्रगट झाली तें स्थान; 
उगमस्थान. ` ओंकार मातृकांसकट । तोचि जाणावा बेदुकंठ। 
वेदाचं ऊ मूळपीठ । तेथून प्रकट त्रिकांडी । ? - एरुस्व १.४२. 
२ एखाद्याच्या पंवैजांचें स्थान. ०पीठिका-खी १ आदिकारण; 
प्रारंभ; उगम; ( एखाद्या देशाची, राष्ट्राची, कामा-प्रसंगाची ) 
सुरवातीची स्थिति. २ साम्न वृत्तांत; समूळ हकीकत; ( एखाद्या 
कामाचे-इतीचे-प्रसंगाचे हकीकतीचे ) सवे मुद्दे; स्वै गोटी. 
“ अनुष्ठानाची मूळपीठिक्रा ठाऊक असल्यावांचन ते करावयास येत 
नाहीं. ! ०पुरुष-प. १ एखाद्या वंशाचा किंवा घराण्याचा संस्था- 
पक; आद्यपू्वंज. २ कुळाध्यक्ष; टोळीचा नायक; घराण्यांतील मुख्य | २५१२१ - क 
पुरुष. ०प्रकाशक-पु. (बीजगणित) एखाद्या घातसंख्यचें मूळ| मूळवणं--न. उन्मूलन; उच्चाटण. ' तैसे कथेचे इय ऐक 
ज्या आंकड्यानें दाखविलें जाते तो; मूळदशक अंक. ' घाताचा मूळ | एक श्रवणासि होय पारणें। आणि संसारदुःख मूळ वणे । विकृत" 


मांडतात. -छञं १५३. उदा० ३५२५७, २५रै Vs, डर या 
वरील उदाहरणांत अनुक्रमें ३ आणि २ हे मूळ प्रकाशक होत. 
घात प्रकाशक पहा. ०प्रकृति-खी. आदिमाया. प्रकृति पहा. 
०बंद्‌-ध-पु. वज्रासन; योगशास्रांतील एक वध, आसन. योगा- 
भ्यासी साधक योनिस्थान दावन आणि युदद्वार'ढा संकुचित | 


प्राण आणि अपान यांचा संयोग करवितात. मूरस्थानाचें बधन 
होतें म्हणून यास मूलवंध म्हणतात. ' त्रियुणांची वेणी तुझे 
उडते पाठी । सावरूनी धरी घाली घाली मू वंदी गांठी । ' -तुगा 
२५८. *बांघ-बंदृ-पु. (क.) शेतांत पाणी अडविण्यांसाटीं 
घातलेला बंधारा. ०भूत-वि. सर्वास कारण असलेला; आदिकारण. 
'जय जय देव निष्कळ । स्फुरदमंदानंदवहळ । नित्य निरस्ता- 
खिळ । मूळभूत। ?-ज्ञा १८.४. ०साधव-विना. द्वारंके- 
जवळील एका क्षेत्राचे नांव. * वचना मानवला वळिदेवो । ऐकोनि 
हासिन्ना देवाधिदेवो । पाणिग्रहण मूळ माथवो । सुळीचा टावो « 
लासी । ! -एर्स्व १४.३८. ०माया-ली. आदिमाया. ' म्हणोन 
हं बोलणे होये। जाणीव मूळमाया। -दा १०.१०.१५. ०मुहुते- 
क्रिवि. प्रथमारंभी; सुरवातीला. ०वस-वसा-पु. (कों. ) खेडे, 
शेत इ०चें खालचे टोंक किवा बाजू; प्रथम वस्तीची जागा. ०चरी- 
पु. हाडवैरी. ` इत्नासुर आणि देवे्र। मूळवैरी झुंजती ।? -सुबिराट 
३.१४८. ०व्याध-थि-धघी-ली. एक गुदरोग..सुळव्याध पहा. 
०्शोधन न. उगम किंबा मूळ शोधणे. साडा-पु. ( माण.) 
नवऱ्यासुलीटा मूळ घाडून व तिच्या सासुला सांडीचोंळी देऊन 
तिला परत घरीं ने; नवरी ववसुन नेणें. ०खूत्र-न. सूत्ररूपाने 
असलेलें मूळ. ' एव वदाचे मूळसुत्र। सर्वाधिकारैकपवित्र। ' “ज्ञा 
१०.१४२६. ०₹्तेभ-पु. १ सुहृतेमेढ; घर बांधतांना जोत्यावर 
प्रथम उभा केळेला खांब. २ ज्यांत विश्वाची रचना, उभार 
वर्णिली आहे असा एक ग्रंथ. ०₹्तंभारोपण-न. मुहतमेढ 


बु. उपजत स्वभाव; जन्मस्वभाब. “ त्याचे यळकोट. राहिंना । 
मूळस्वभाव जाईना 1?-तुगा. ०हारी-पु. मूळ आलेल 
मुऱ्हाळी पहा <क्षेत्र-न. घर; निवासस्थान; वसतिस्थान, 
' यंधवेनगरीं क्षण एकन राहवें। तेंचि करावें मूळक्षेत्र । ' “ठग 


रश्च दाखविण्याच्या दोन रीति आहेतः-घात संख्येच्या | विणें । ? -ज्ञा ४.२३२. -क्रि. घोलविग; समूळ उच्चाटन दोश | 


आरंभी \ असे चिन्ह काडून त्यांत मूळदर्शक अंक लिहितात अथवा | करणें. [ मूळ ] 
' घातसंख्येचे वर,अजवे बाजूस अपूर्णाक रीतीनें मुळ-दशेकर अंक)” सूळू--वि. ( कर. नदभाषा ) पांच. सुळ पहा. - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


करून अपानवायूची अधोगति मोडून ती उध्वे करितात. त्यायोगें - 


घार्लणे-पुरणे; घर बांधावयास सुरवात करणें. स्वभाव” 


ms USS Te EPP MSS SSS tars TE TN 


| 
| 
} 


२०4१ २५२१ सुत्तिका 
i A WMA RR र 
आ वांत वमल स ओळ न ह म जर 
पञ; जनावर. | सं सूर्शोषणे ] ग्ह० मृग ल्या उत आढतातःरलकिका (११६ सुगी-ची, हरिणी. सुगर, 
बोंबेचे आधीं पळावे ` तामाश none aves il ्य! आन्य) सिंह, [ ्ग+इ, ईश] सुगया-ली, 
„` ¬ मारव्द- ०छाळ-छाळा-प..स॒गा- शिकार; पारध. [ सं. ख्गऱशोधणे ] १ 
जिन; हरिणाचे कातडे. * शेले शाली शाला इुशाल। स्वीकारा सुड प. रिव; शंकर. [ सं. ] सृडानी-खी. पावती. 
तइन खग  -नव १७१३७. “जलळ-ळ-न. अति-| सुणाल--नपु. कमळाचा दे. [सं. खरणूरइजा देणें] ०खुत- 
उन्दने जमीन किंवा वाळवंट सडकून तापे म्हणजे त्या लग- कमलतंतु. " सृणाळ सुतांचा पासवडा घातला । ? -दिछु १७७, 
तच्या हवेचे थरदि तापून हलके होतात. ते वर जाऊं लागले सुणी--( हेट. ) बसण्याचा पाट. 
म्हणज इवा पाण्याच्या लाांप्रमाणे हळू लागते व ते थर पाण्या-|. सुण्मय--वि. मातीचे वनविळेळे [ सं. खत्‌+मय ] 
प्रमाणे भासतात अशा रीतीनें होणारा पाण्याचा भास. ०जलळ- सुत-वि. १ मेलेला; प्राण गेलेला; जीवनशक्ति नाहींशी 
सनातन अशक्य गोष्ट; खपुष्प. ०तृषा-तृषिणका-ञ्री. खग | झालेला (आणी, बनस्पति). २ (ल. ) निष्फळ. ३ ( वैद्यक ) 
जळ पिऊन शांत होणारी तृष्णा; अशक्य गोष्ट. ०नयना-| भस्म केलेला ( घालु). ` सरते होह होती । ते रसरूपे. जिटी। 
ना-नेज्ञी-लोचना-सी. हरिणाच्या डोळयांसारखे डोळे अस- जळोनि इंधने येती । वन्हिदशे । ? -अस्‌. ३.५. [सं. सरमरणें ) 
छेली स्री; सुंदर स्री ण्नाभि-मद्‌-पु कस्तुरी. ' ग्रगनामी रेखिला ०गोदान-न. 'खत्युगोदान पहा. "तिथी -द्िन-दिवल- 
टिळा il - -चुण ४०६९. ०नीर-च. सृगअळ. ०पति-राज-| खरीपु. पुण्यतिथि; श्राद्धदिन. ०पत्र-न. सृत्युपत्र पहा. ०प्राय- 
चर, सुगद्र-उ (काव्य ) पद्यूंचा राजा; सिंह. ०बहार-चार-| वि. भेल्यासारखा; स्तवत्‌. *भाषा-खी. चाळू नसलेली भाषा. 
यु. आगोटीच्या सुमारास किंवा ख॒गनक्षत्रांचे वेळीं येणारा बार;|०छेख- यु. १अेळेल्या माणसाच्या हातचा लेख, लिखाण. २ 
पहिला वहर; हृत्तीवार, आंबेबार पहा. ०मद-प. खृगनाभि पहा. इत्युप. ०वत्सा-श्री. १ जिचे वांसरू तान्हे असतांनाच: मेले 
०्ळांच्छन, सृग्गांक-पु. मृगाच्या आकाराचा डाग(चद्रावरील).| अशी गाय, म्हैस. २ जिर्ची. वासरे मरतात अझ्ञी गाय, म्हैस. ३ 
२( काव्य ) चंद्र; गाची आकृति धारण करणारा. कृपेनें अंकी | जिची सुळे लहानपणीच अगर जन्मतांच भरतात अशी खी. 
घरिला हरिण । सृगलांछन चंद्रमा । ? -सुभादि २४.१२. °शा-|°वंध्या-ल़री. मरतवांझ; जिची सव सुळे मरतात अक्षी खी. 
घाक्षी-ली. हरिणाच्या पिलाच्या डोळ्यांसारखे डोळे असलेली, | ०शायया-खी. मेलेल्या माणसाच्या नांवानें ब्राह्मणास दान दिळेली 
चेचल डोळ्यांची स्री; सुद्र डोळ्यांची खरी: ' स॒गशावाक्षी गुण | शय्या. ०खंजीवनी-खी. भेखेल्यास पुन्हां जिवंत करणारा मंज 
निधान । उपमा नाहीं स्वरूपातें । ' -दिली १४:१४९. [ संगः | ०स्नान-न. भ्रेतयात्रेळा जाऊन आल्यानंतर करावयाचें स्नान. . 
_ शाक्=पिदे/अक्षन्‌न्डोळा ] ०दा(शी)तळाई-शि(शी)तळी-|०स्नात-वि. ज्यानें सुतस्नान के5 आहे अला. स्ताशौच-न. 
खी. गाच्या पावसानें हवेंत. आलेला थंडावा. ०शिर-शीषे-|सुतक. सुताखन-न. (योगशात्र) सवे आसनविधि किंवा 
न. सुग नक्षत्र. ०शीषिक(हस्त)-प॒ ( उृत्य ) मूठ मिदून नंतर|ब्यायाम आरपल्यानतर शरीराळा विश्रांति देण्याकरता करावयाचे 
आंगठा व करंगळी उभी करणें. ०खाळ-न. शुगनकषत्राच्या आरंभा-|( आंग छुरें करून गतवत्‌ पडळं असतां होणारें ) आसेन; गाज्ज- 
पासुन सुरू होणारें वर्षे. या खेरीज दुसरें पाडव्याचें साल, दिवा-| शिविली करण. स्रताह-॒. शृत्युदिन; पुण्यतिथि. [ सं. सरृत+ अहृन्‌] 
ळीच साळ व सुरसन पहा. ०सेवडी-जी. इष्णाजिन; हरिणाचें| सुति -खी. मरण; सत्यु. “न सरति मज म्हणे हो चेतनाचेत- 
कातडे. “ वरी चोखट स्ुगसेवडी । भाजी धूतवञ्राची घडी ।?| नाहीं । ? -वामन, -नुसिंहृदपैण १९. सुतक-न. १ सताशोच; 
जज्ञा ६.१८२. स्वृगांक-पु. चंद्र, रगलांच्छन पहा.. “ उदैला | सुतक. २ अंत्यविधि; खताची क्रिया. ३ प्रेत. ‹ स्तक तें ढकलोनि 
आनंद ग्रगांकु । मोहा अंघकारीं। '-भाए २. [ खग+अंक=चिन्ह] | धरातळी । ? -वामन, नृष्तिदृ्पैण १७५, स्वृत्यंग-न. शरीराच्या 
सृगाचा किडा-पु. र॒गनक्षत्रांत किंवा त्या सुमारास आढळ-| ज्या. भागावर आघात केलां असतां तत्काळ मरण येत तो भाग; 
णारा एक तांबडा किडा. सुगांबु-न. स्गजळ. ' ब्रहमगिरीहूनि न | ममे. “ सांग तुझें सरत्यंग कोण । मीही सांगतों आपुळें मरण ।? 
निघे । आणि ससुद्रीही कीर न रिगे। तरी माजीं दिसे वाउगे । -रावि २.१७४. [ सरतिन-अंग ] ्ी 
स्गांबु जैसें । ' -ज्ञा १५.२३८. [ खृग+अम्बुऱ्पाणी ] सुगाब्धि,| सुत्तिका--ल्ी. १ माती. २ एखाद्या .विवक्षित जागेची 
सुगांभ-न. ख॒गजळ. स्वृगासन-न. १ बसावयाचे हरिणाचें| माती; कांही अनुष्ठानांत किंवा शांतिकसोत सात प्रकारच्या मृत्तिका 
कातडें. २ देवडीच्या दोन बाजूंस असणाऱ्या ओटयापकीं प्रत्येक | सांगितल्या आहेत. त्याः-अश्व, गज, रथ, चंतुऽ्पथ, गोष्ठ, वल्मीक, 
ओठा, ३ रांगोळीची एक आकृति. ही आठ आठ डिपक्यांच्या हद अगर संगमश्त्तिका, कांही लोक गोष्ट, वेदिका, कितवस्थान; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्त्यु २५२२ मे 


जृ, कर्षितक्षेत्र, चतुष्पथ, स्मशानसृत्तिका या .सप्तरृत्तिका तीं नक्षत्रं आलीं असतां त्या दिवशीं सृत्युयोग असतो. ०ळोक- 
तात. रसायनशाद्नांत नऊ प्रकारच्या खृत्तिका सांगितल्या आहेत. |प. इथ्वी; भूलोक. ०वेळ-चेळा-ली. दिवसांतील एक अशुभ 
[सं. ] ०होणे-माती होणें; नाश होणे; छुळीस मिकणें.. ०घुद्धि-|काळ; काळवेळ. वेळ शब्द पहा. [ सं. वेला ] ०षडाष्टक-न. 
खी. सातीप्रमाणे मानणे; दुर्मिळ सुत्तिक्ा-ल्री. ( रसा. ) | ( ज्योतिष) मेष-कन्या, तूळ-मीन; मिथुन-वृश्चिक, सिंह-मकर, 
काँही खनिज पदार्थात सापडणारे प्राणिद. या.प्राणिदांमध्ये| कक-कुंम,' वृषभ-धन; या दोन दोन राशींतीळ अंतर सहा व आठ 
सेरियम, उर्नियम व इटर्नियस दे तीन धातु असतात. सुत्पिड- | आहे. म्हणुन यास षडाष्टक म्हणतात. या दोन राशींपैकी एक 
यु, मातीचा गोळा. [सं.] सुदावरणशासत्र-न. सूगर्भेशा्र; | वधुची व एक वराची असल्यास विवाहकार्यास हें वज्यै मानके 
मृस्तरशाल्न. [ सं. खद्‌ + आवरण +शाज्ज] सुद्‌ घरवत्‌-क्रिवि. | जाते. स्ृत्युंजय-पु. १ शंकर; शिव. “ तात तुझा तेजस्वी सत्यु 
मातीच्या भांड्याप्रमाणे, मडक्याम्रमाणें. “ घरणीवरि भापटिछा।| जयसचिव होय अजित रणीं । ' -मोभीष्स ३ २९. २ (वैद्यक) 
चुणे झाला ग्ृद्घटवत। › [सं. खद्‌ = माती+घर+वत्‌ ] स्वृन्मय, | एक मात्रा; औषध. बचनाग, गंधक, मिरीं, रांकणखार, पिंपळी 
सुण्मय-वि. मातीचा वनविलेला. हीं. औषधें एकेक भाग व हिंगूळ दोन भाग घेऊन आल्याच्या 
*सृत्यु-त्य--प॒ (काव्य) १ मरण; अंत.  शोकाणेवीं नाना |रसांत खलन त्याच्या गोळ्या करतात. हें औषध सवे ज्वरांचा 

पन, नित्य रडरडून पाबळे मृत्य । ' -ऐपो ४१९. २ यम; अंतक. | नाश करिते. [ सं. खरत्युनजिसजिकणे ] 

[सं. सत्यु; खृन्मरणे ] ( वाप्र.) ०पाचणे-मरणें. सृत्यूचा फांखा | स्ुद्‌-वि. (प्र.) सदु; मऊ. ' गगनाहून सद पुण । ब्रह्म 
पडण-मरणोन्सुख होणे; मरणे. ' ञ्रमला सुविचक्षण परि पडले | जाणावें । ' -दा ७.४.२९. [ सं. सदु ] . 

कंठांत मृत्युचे फांसे । ' -मोआदि ४.८२. सामाशब्- ०कळा¬ | ` स्वुदंग--पु. १ पखवाज; एक वाद्य; मुरदुंग पहा. २ (संगीत) 
स्री. मरणाच्या वेळीं तोंडावर दिसणारी कळा; मरणकळा; भेत- | एक यति. गायंनारंभीं द्रुत, मध्यें मध्य, अंतीं द्रुत किबा प्रारंभी 
कळा; मरणाच्या वेळचा तोंडावरील फिक्कटपणा; निस्तेजपणा, | दुत मध्यें विलंबित व अंती मध्य अशा ल्यींची गती असणें. [सं.] 
०राडांत-नपु. जीवावंरचें संकट; सृत्युप्राय संकट; जीवावरचा | म्ह० सुदंगास मार दोहोकडन. ... सुदंगी-ग्या-पु. १ गरंग 
असंग; गडांत शब्द पहा. . ०गोदान-न. १ ( प्र. ) सृतगोदान; | वाजविणारा; पखवाजा-जी. २ आट्यापाट्यांच्या खेळांतील 
मेलेल्या गाईच दान. एका चिक्कू गृहस्थाने मेलेढ्या गाईला नेऊन] झुईम्या; सुरपाटी धरणारा. 
टाकण्याचा खचे वांचावा म्हणुन तिचें मरणप्राय स्थितींत एका ब्राह्म- सदु, सूदुल--वि. १ मऊ; नरम; खरखरीत नसलेला. . २ 
णाला दान केळे यावरून वरील संप्रदाय प्रचारांत आला. २ (ल.) | कोमल; नाजुक,ख्वचीक; नमता; शियिलावयव. ३ ( छ. ) सौम्यः 
मरतुकडा प्राणी; अत्यंत कृश व अशक्त असलेला मनुष्य ढिंवा पशु. | सोपें; साधें; शांत; न लागणारं; गोड, नम्र; कठोर नसलेले (भाषण र 
३ (ङ निवीये मनुष्य; पुचाट मनुष्य; पुळचट इसम; मेमलतोंड्या. ६० ). [ सं. ] ०काय-यु. अट्छवेश आणिसंघांतील खरदुकाय हा 
रचिन्हु-न. मरणाचे चिन्ह; ख॒त्युकाळ समीप आल्याची खूण; | एक संघ आहे. गोगलगाय, पिकुळ, खुबडी, कवडी, कालवे, झिप 
मरणकाळचें लक्षण; महत्संकराची सुचना. ( क्रि उमटणे; दिसणे; | वगेरे प्राणी या संघांत मोडतात. -ज्ञाको (म ) १९०. ०वणे-पु. 
होणें). ०पैचक-न. (ज्योतिष ) एक अशुभ योग; या योगावर | वर्णोचा एक वषै; कठोर नव्हे असा वण. ग, द, ज, वगैरे. सुदुळी, 
जन्म झाल्यास मरणाची भीति असते. पंचक पहा. “अगे हा|सुदोळी-ळी-खी. मऊ गिरदी. ' विचिन्रु घातली आसने । 
रुक्मिया दुवुद्धि । न पाढेचि लम्नसिद्धी । सृत्युपंचकाचे संघी । ल्भ- सुकुमार अदुपणें । गाद्यापडगाद्या टेकणे । वोठंगणें ख्रदोळियां । ˆ 
सिद्धी मांडिली । ' -एस्स्व १२.८. ०पत्र-न आपल्या मरणा-|-एरुस्व १५.४०. 
नेतर जिदगीची. ब्यवस्था कशी व्हावी यासंवंधीं लिहिलेला लेख,| सुदूच्च--न. (ज्योतिष )* ग्रहाच्या कक्षेतील सूर्यापासून 
दस्तएवज. ०पत्र चाळचिणारा-ए सृत्युपत्राप्रमाणं जिंदगीची | अति दूरचा बिंदु; मंदोच्च पहा. 

सवे विल्हेवाट छात्रणारा. ०पंथ-मागे-प.मरणाची वाट; मानवी | सुदुबल्या--खी.अब. एक कोंकणी पक्कान्न; सांधणांचा एक 
जीवित; मत्यैलोक. “ मनुष्याचा जन्म हा सरत्युपथच आहे आणि | प्रकार. -पाक ६०. . ब | 
हें भूमंडळ हें स॒त्युपंथ नव्हे तर काय! ०झुखीं-क्रिवि. (मूळ| सषा--वि. खोटें; मिथ्या; नकली. ' स्रधा शीर निर्मूनिया 
शब्द्‌ मृत्युमुख ) सत्युच्या तोंडांत; काळाच्या जबड्यांत. ०योग- | राघवाचे । सित दावितां हारपे रूप त्यांचं । › -मुरामायणयुद्ध^ °” 
पु. (ज्योतिष ) एक कुयोग. रविवारी अनुराधा, सोमब्रारी उत्तरा-|-क्रिवि. १ खोटेपणानें; छच्चेगिरीनें; फसवून .२ निष्फ2 "प 
आढा, मंगळवारी शततारका, बुधवारी अश्विनी, गुरुवारी खुगशी्ष,| पणे; फुकट. [ स. ] 

शुक्रवारी आळेषा, व शनिवारी इस्त याप्रमाणे त्या त्या वारी ती] से--सु. इंजी वर्षांचा पांचवा महिना, [ ई. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज 


—— 


म, मे--सना. ( चि. राब.) म Ti मी न कल A 


कडाः न्य राकणें. २ (ल.) ठोकणे, चोपणें: तासडणे. देणे 

क ब जत क्ला 
- पहा. - मेख; खुर्ट 

ल असा अनेकवचनी उपयोग करतात. | मेख ] (वाप्र. ) ०खांदा- 


ba 
मसि)कण--न. f : 
मा का ठी म च डास देणे-एकदम काहून देणे, घालविणे; वाटेला लावणे. 
मेकली । ? ` उड बांधणं, मेखट्णे पहा * निरासा *घेणे-१ वेठीस धरून काम करून घेणे. २ ठोकणे; तांसडणें 
श ।  -माज्ञा१८.१०२७. ( पाठ ) र मेख ] . भत्ईणे; अत्तिशय यांजणे, मेख्या-वि. खमक्या; शारीरिक क्विं 


मेकाड-डा--नए. पिकें 
अडुराचा नक्षत्राच्या पावसाने घन जातो असे मण दा | यावर दरारा बसविणारा; वस्ताद; पुरून उरणारा; खंबीर. [ मेख ] 
भेकी एक दे Mer ae य व: न ` -मेखेला-च्ा--ी. १ उपनयन संस्कारांत त्रैवर्णिकानीं 
भेकी--लो. एक वेळ [ का. मेके] सेके-न. मेदीचे फळ. कमरेला बांधावयाचे तिहेरी करित, दोरी. हं करित वेपते 
मेकू( कु )ड--नपु..नाकास चिकटलेला वाळलेला सेड; निरनिराळ्या प्रकारचं असतें. ' तेचि मेखळा मिरत्रती । * ह 
नाकांतीळ मळाच्या खरपुडधा. १-९. २ ्रियांचा कमरपट्टा; कटिबंध; सांध्यावर; फांद्यावर सिहाच 
सेख--लरी. १ खुंटा; खुंटी. २ खोंच; रहस्य; गूढ गोष्ट, सुख वगेरे चित्र असळेला कमरपट्टा, “ निव अतिदीधे र 
तुकारामवोबाची सेख ” ३ लोखंड ई० धातूचा खिळा. ४ अल- घुरे यया मेखला ।? -कमं १.५४. ; जेवि काँ मेखळेचा तिहि 
आराध दातात बसविलेली सोन्याची चूक. ५ (ळ.) घध्पुष्ट व |जमान ।? -सवादि ११.१५५. [सं.] ३ तरवारीच्या ल 
बळकट मनुष्य, पशु. [ फा.मेख़ ] म्ह १ सोन्याची मेख आणि बांघळेडी दोरी; सांखळी. ४ कमरेस शुंडाळावयाचें वल्लविरोषः 
तमाशा दख, २ तुम्ही. आम्ही एक केडाळीला मेख,  (वाप्र.) |: समर्थ कंथा मेखळा देऊन स्छळासी आणिलें । २-सप्र २१.५५, 
०ठेचणे-एखादा करार, कबुलायत करतांना त्यांत विशिष्ट खोच, अर | धन - न, मेखला बांधण्याचा विधि; उपनयनविधि. [सं 
घालणे, ठेवणे, ०बखणे-अडवणूक, अटकाव होणे; मेखटलें जाणें. | मेखला बंधन ] नसुख-वि. नेवराच्या ( तंगडीच्या ) पुढच्या 
०मारण- १ जोराने, पुरतेपणी थांबविणे, बंद करण; अडकवून भागाच्या उजज्या बाजूस वळळेला भोवरा असलेला ( घोडा ) 
ठेवणं ( चाद व्यापार, थंदा काम, इ० ) २ प्रतिपक्ष्याचें कांहीं न |अद्यम चिन्ह भे. -मसाप २ -५६. अशमचिन्हे पहा. 
चाळेल अशी तजवीज कहन ठेवणं, विध्न आणणे. ०सोखणे-|. अंगी. सापाची कात, कवच. (क्रि० टाकणे) [ सं. तांग] 
घेणे ( द्वातावर )-( वाईट इत्य करण्यांत किंवा त्यांनबंद्दल | मेंगचोट, मंगा-ग्या-वि. १ बुळा; षंढ; निर्वीये; नेभळट. 
दुःख भोगण्यांत ) अतिशय धैये, रांकटपणा, सोशीकपणा असणे. | तुका म्हणे मेग्या गाढवाचे जिण। ?-तुगा २९५५. २ (ढ.) 
ha ° 3“ 
मंखलणें-उत्रि. १ ( घोडा, बैल इ० ) मेखेस, खुंट्यास बांधणे; दुबळा; गयाळ; मखे, गायतोंड्या; अनिञ्चयी, ३ पराक्रममञून्यः 
गुंतविणे. २ ( ल. ) चालतें काम थांबविणे, बंद पाडणे. [ मेख ]| निष्क्रिय. * रामजी मेगा माणूस आहे. ? .[ मेंग ] मेंगरा-वि. 
मेखा उचरणें-उचळणे-उपरणे-खांद्याबर घालणे-देणे (ङ.) अजागळ; निवळ * रेडा भारीछ म्हणून गडबड नका. 
ताबडतोब बिदाई करणें; काढून देणे; घालवणे; उचारणें, निखgणें. | मेंगटा आहे तो. ? [ मेगा ] मेंगावणे, मेंगणे, मेंगेल येणे- 
मेखा घेर्ण-१ (आपल्या तंबकरितां गांवच्या स॒ताराकडन ) | अक्रि, (राजा. ) १ (सापाने) आपली कात टेकणे, २ (ल. ) 
फुकट व जुलुम करून, मेखा घेणें. यावरून २ (छ.) बळजबरी करणे; | भिऊन माघार घेणें; कचरण; कचणे; कचकणे. [ भेग ] स-न. 
जुलमानें घेण, ' ड घेणें; ज्ुलमानें आपली हानि भरून काढणें. | गयाळ, सूखे, नामदे, मेग्या मनुष्य. मेंग्यामारवाडी-पु. बाहेरून 
मेखेवर बसविणे-सरळ, नम्रपणे न वागतां वाकडी गोष्ट सांगणें. | दिसण्यांत भोळवट पण आंतून कावेबाज असलेला मनुष्य. मेंग्या 
मेख(क )चू-स-प. मेख ठोकण्याची मोगरी; तंबूच्या मेखा |साप-पु. (ल. ) खुनशी; आड गांठ्या मनुष्य. अ 
ठोकण्याचा ठोकळा. -वाडसमा १-२२२. [ हिं. मेखचू ] मेख | मेंगळ-मेंगें मीठ--न. खातेरा ब केरकचरा यांपासून तयार 
सेखख-न. १ ओबडधोबड अशी मेख; मोटी मेख. २ केलेलें मीठ; क्षारमृत्तिका. ३ 
भोठा व लाय लोखंडाचा खिळा. [मेख ] मेखला-खी. बैल-| सेघ--पु. १ घन; जलद. २ हिम. ३ दाट घुकें पडलें अस- 
गाडीच्या जोखडाच्या खुंट्या :त्येकी. भेखारणीस-मेखा- | तांना हवेपसून उत्पन्न होणारा व नंतर विस्तवावर तयार केलेला 
टीस बसणे-हड घरणें, घरून बसणें; पुरता पिच्छा पुरवणे; | एक विशिष्ट खाण्याजोगा पदाथै. [ सं. मेघ; प्रा. मेह; युज. हिं. 
पाठीस लागणें ( तगादेदार, सरकारी अधिकारी, खमक्या मालक | मेह; सिं. मेहु ] (वाप्र) ०ओळणे-ढग येणे; आकाश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेच २५२४ मेजबान 


अश्राच्छादित होणें. “ असंभाव्य मेघ ओळला। एकाएकीं चहुंकडे। मेचका--मोजका पहा. 

-ह १२.४५. सामाशब्द-' ०गंभीर-वि. १: मोठा नाद करणारा;| मेचकू--पु. (भ्र. ) मेखचू पहा. 

मेघगजैनेप्रमाणे घन व पूण. [ सं. सेष+गंभीर [ ०गभ-प. ( अनेक| सेचके--न. ( प्रां.) सांब्याच्या आंतील . वळण, वाकण. 
वचनी उपयोग) गारा; करका. [सं. ]  *डंबर, मेघाडँबर-| वेचक-की पहा. 

नपु. १ सेघांचे अवडंबर; आभाळ भरून येणें; ढगाचें छत. २ (ल.)| मे( मं )चट--वि. ( प्र.) मेणचट पहा. 

पोकळ धमक्रावणी; व्यथं वल्गना; भयंकर पण निष्फळ देखावा. | : सेंचणे--उक्रि. १ मोजणे; मानणें; ऐकणे; जमेत घेणे; जुमा- 
०्डबर-री-री. १ छत; मंडपी; उंच छत्री. ' भक्ति वैराग्य | नणें; ( निषेधार्थी प्रयोग), मानणे; खिजगणतीस धरणे 
ज्ञान हेंचि माद्दीमातेब सूयेपान । मेघडंबर पताका । ? -स्वादि | बुद्धि भेचवेना धोंडी । › -ज्ञा १४.२४६. ` हा त्याला मेचा- 
७.५.५२. २ घुमट; हत्तीवरील अंबारी. 'यापरी हवदे मेघडंबरी।'|याचा नाही ? २ कचरणें; कचणें; भिऊन माघार घेणें. ' मरण 
-नव १३.७५५. -वि. मंडपी, छत असणारा (देव्हारा, डोला इ०). | जवळि आलें काळ कोणास मेचे। ? -सारुह ४.९०. ३ आरोपणे. 
[सं.] ्तडित्‌-खी. ( शाप. ) ढांतील वीज; (इं. ) लाइट-|४ इच्छिणें. -मनको. [ मे(मो )जण ] भेचून असणें-भिऊन, 
निंग. [स.] ०्तडिद्वाहक-पु. (पदाव) ढगांत उत्पन्न होणाऱ्या नमून असणे. ' मी कोणाला मेचून असणार नाहीं. ! 

विजेपासून संरक्षण होण्याकरितां इमारतीच्या उंच भागावर| मेचलळा--वि. मेमरतोंड्या; वोळण्यास लाजणारा, मिंणारा: 
घातूच्या पद्या बसवून त्या जमीनीत. पुरलेल्या असतात त्या| भेचाड--वि. (ब. ) अंरक्त; दुवैळ. ' मेचाड माणूस काय 
प्रत्येक, [ सं. मेघ+तडित्‌+वाइक ] ०पटल-न. ढगांचे आवरण; | करील १ › [ मेचट ] 

ह गी माशा माच्छादित री (क्रि० येणं; पडणे ). मेचु-चू--ज्री. आवड; भक्ति; प्रीति. ` त मधुरीं रसी वाढे! 
०मैडळ-न. १ मेषांचा सशुदाय. २ सेघांचा प्रदेश; वातावरण, मेचु तया ।› -ज्ञा १७.१२५ [ का. मेच्दु आनद, समाधान ] 
TN: [स. सेष+संडळ ] ०मल्हार-पु (संगित ) एक राग: सेछनी-प. (कों. ) एक प्रकारचा मासा. 

ह्या रागांत षड्ज, तीन वृषभ, कोमल मध्यम, पंचम, तीब्र| + हि टी केलेले लांकडी घडवंचीसारखे 
घेवत, कोमल निषाद, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात. जाति जरर णक. जी प क्वाथे- 
घाडव-षाडव. वादी षड्ज. संवादी पंचम. गानसमय मध्यरात्र. ११ (ई- ) देवळ [ फा. भे) “मंडळी-जी. (गो.) कान 
वर्षा*इवतृत सावेकालिक [ स. ] ०सांस-न. मेघ अथे २ पहा. कारी मंडळ. °मांडप-( गो.) सोडावाटर इ० विकण्याचे ३ 
[सं] ०माळ-सी..कागद कातरून केळेली माळ; नक्ष्त्रमाळ; | ०" । जनमाण] = 

रंगमाळ पहा. ग्माळा-ख्री. १ ढग; मेषपंक्ति. २ मेघावर मेज, मेजणी, मेजदात-द-स्त--( प्र.) मोज, मोजणी 
केळेला एक भविष्यसूचक अंथ. ३ रहाटगाडग्यावरीळ गाडग्यांची |६° पहा. { 

माळ, .०रँत्तनी-पु. ( संगीत ) एकं राग. ह्या रागांत षड्ज,| मेजणे-सकि, अंक किंवा प्रमाण संख्येने मोजणें. “कथ 
कोमळ नष, तीव्र गांधार, कोमळ मध्यम, तीव्र निषाद हे स्वर! अशि असो पहा स्वचरितं तुम्ही मेजुनी । ? -केका ३९. २(९:) 
लागतात जाति औडुव-ओडुव. वादी मध्यम. संवादी षड्ज. |गणणें. (गो.) मेजप: [मोजणे] मेजला, मेजी ब-( प्र. )मोजला, 
गानसमय रात्रीचा चौथा प्रहर. कचित्‌ ह्या रागांत तीतर मध्यम |मोजीब पददा. | 
घेण्यांत येतो. ०चितान-न. मेघडंबरी; मेघांचा चांदवा, विस्तार. मेजबा(मा-चा)न--वि. १ मेजवानीस, भोजनास बोहा: 


[सं.] ०झ्याम-वि. ढगासारखा काळासावळा; घनश्याम | _ बांती र्ग 
मेघाडंबर-न. मेघडंवर पहा. भेघुडा-पु. प्रयकाल्चा मेघ. | टेढा ( मचुष्य, पाहुणा ). २ कुटुंवांतीठ आळशी व लिक 


“ मग भेघुडे विराले। ? -विउ ५.४९. मेघो (घौ )डा. मेघौड-| "म. द (क्-) मेजवानी देणारा (यजमान ). ४ ( मेसमन या 
पुन. मेघ; ढगांचा समुदाय. “जसे वर्षाकाळींचे मेघौडे। ! -ह्ञा इंमजी शब्दाशी साम्य जोडून चुकीने) खानावळवाला; खानसासा* 
११.१९४. [प्रा. ] सेघौनि-क्रिवि. मघापासून. ` देखे मेघौनि |[ फा. मेझबान्‌-मान्‌] मेजबा(मा-घा) नकी-गी-खी: १ 


सुटती धारा ।?-ज्ञा ६.८७. [ मेघ+हून-ऊन ] मेजवानी देणे; जेऊं घालण; आदरातिथ्य, सत्कार करणे. २ भीः 
मेच-- पु. (को. ) एक' प्रकारचा मासा. ` रातिथ्य; पाहुणचार. ३ स्वागतखचे. ४ नजराणा. " पचे हजार 
मेच--पु. (को. ) एक प्रकारचा बांवू.. रुपये सरकारांतून मेजवानगी पाठविली !-ख ९.४७४२- [ फा. 


मेचक-न. एक उपरत्न, हें दृष्टि निर्मळ करणारें, सौभाग्य- मेजवानी ] सेजबा(मा-चा)नी-खी. ९ सोयरेधायरे, संपत्तिमान 
दायक व वशीकरण करणारें असत; पण हें हृही आढळत्त नाहीं. | ढोक यांस आदराने मिष्टान्नमोजन घालणे. २ जेवण; 
-वि. काळा. -मोमंभा १०.३१४. -शर. [ सं. ] : `| आतिथ्य; मेहमानी; ३ नजरांणा. ` ऊदवानीवरा 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कडील वकील | | 


RUG 1 PE RIE SS SNOPES 


। 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


मेझर २५२५ मंड 


च याती ह ह ज्््््स्स्क््््््््् न ~ = ` ss 


का | व वल्ल घऊन आले आहेत ।' -ख ६.३०९६, [ ह मेट( रे )करी-पु. मेटावरील, नाक्यावरील चौकीदार. 
मेज( झ )र--न. ( छाप. ) जुळळेल्या मजकुराचे एक वि! रोगा ५.०५. भेदा-ीः १ 
ता याण ॐ 5 एक इ स्नायुमय भागांत उत्पन्न होणारा वायूचा गोळा; पेटका पहा. २ 
lr | मडका, मेडकी पहा. मेटा( मेरे )कुरी-खुरी-सुंटी-सी. १ 
मेजोटी--जी. (गोफ, कड्या, मणी इ० ) दागिन्यांचे |ढोंपर टेकून बसण्याची रीत; ढोंपरखुटी. २ महलयास; निकर 
माप घेण्याचे सोनाराचं इत्यार. [ मेजण ] मेटर्चे--अक्रि. (गो. ) जुळणे. RES 
मट---अ. आधिक्य, प्रक दाखविण्याकरितां काळोख शब्दा-| ` भेटण--न, (गो. ) शिवण; शिवण. 
बरोवर योजितात. उदा० काळोख मेस्=अंधार युप. [१ तुल: | भेटाणे अनि (ना. ) तेलकट घाण येणें. [मेणचर+घाण] 
हाः मेटी=डच्चता ] मेरी--बी. (वे. ) मळणीनंतर रास खळ्यांत ओतल्याबर ˆ 
मेर, मेटे--न. १ जानुसंधि; युडध्याचा सांधा. घोडा चाल त्यामध्यें पुरळेला खांब, [ सं. मेथि-ठि; का. मेरि ] 
इन्नी यका असतां त्याच्या ढोपरासंवर्धी योजतात (सामान्यतः| मेरी रतु. गांवचा यख्य शेतकरी 
अनेकवचनी प्रयोग, ( क्रिश मोडणे; घेणे; धरणे; दुखणे; थकणे ). --वि. ओवडधोवड; कसा तरी घडविलेला (दगड ) 
* घोड्याची मेटे मोड. ' २ चौकी; पहारा; गस्त;पाइऱ्याची जागा, [मेटण (हें क्रियापद रूढ नाहीं. ) ] न i 
ठाणें ( डोंगरी किळ्याच्या वाउेतील वळणावरचे, तटबंदी गांवाच्या ची. (वः) संघ; समुदाय; जूट. ०कर-पु. (व. ) 
` वेशीच्या वाहेरीळ बाजूस किंवा प्रांताच्या सरहद्दीपाशी असलेलें | मजुरांच्या भेठाचा मुख्य. ; क 
बहुधां महारांच्या वस्तीचें ). * अहंकाराचे मेट होतें । ' -एभा ५.| मेड--जी. १ ( प्र. ) मेढ पहा. २ आधारस्तंभ. ३ सेख 
५६१. ३ (कु.) दार धरणे; लम्नांतीछ एक सोहळा ( वरात मेडका-पु. मेढ; खुट ( विशेषतः दुबेळकें असलेला ). 
आल्यावर शहप्रवेशाच्या वेळीं वराची बहीण दार आडवून धरते| मेंड--पु. १ शेताची इंच कड, कांठ, बांध; सीमा; मर्यादा, 
च या वधुवरांस जी मुलगी होईल ती आपल्या मुलास देण्याविषयी | २ (सामा. ) उंच, कड; कणा; दांडा. [ हिं. मेन्ड || ` न 
त्यांस वचन मागते). ४ अवसान; हिंमत. (क्रि० वसणें).| भंड--ज्ली. १ तरंग; लहर. २ ( तंतुवाद्य ) एका स्वरावरून 
[मिटणे] ( वाप्र.) ०पडणे-द्वातपाय गाळणे, गळणे. ` धांप | दुसऱ्या स्वरावर घर्षणाने जाणें; नाजूक रीतीनें उत्पन्न केलेली 
कांप पडे मेट । ' -एमा १२.५५४. '्मारणे -मारून पडणे-| स्वराची वक्रता. [ हिं. ] 
(वैल इच्या ) शरीराचा लोळागोळा होऊन पडणे. भ्मारणें-| मंड--पु. ( ब. ) मध्य. 
सारून बसणे-पाय इमइन शुडघ्यावर हनुवटीस टेकून बसणें. मंडका-की--पुखी. १ शरीर कमावल्यामुळे भरदार व 
मेटा असणे-( माण. ) शुडा असणे. मेरेखुंटीस, मेराखुरी, |फुगीर झाेळे द्वातापायांचे स्नायू; शिरा. ( क्रि० जमणे, निघ; 
भेटाकुटोस थरणे-१ मांडी घातळेली काढून गुडघ्यावर उभें फुगणे ). व्यायामाने स्नायु फुगणे. २ प्रहाराने, चिमटा घेतल्याने 
राहण ( एखाद्यास मारण्याकरितां वादांत वरचष्मा होण्याकरितां ) | हाताच्या स्नायृंत दिसणारा उंचवटा, बेडकी; मांसल गांउ. (क्रि० 


२ नेटाने खेंचण्याकरितां, ओढण्याकरितां गुडवे टेकून उभें राहणे. | येणे; उठणे; निघणे; काढणे ). ३ पेटका; वळ ( हातापायांतील ) 
(मचुष्य, पु यांनीं). ३ ढोपरखुटीस येणे; म्हातारपणामुळे | ( क्रिश चढणे; उतरणे; बांधणे; ओढणे ). (सं. मंइक ] मेंडकी - 
गुडघे खचण. ४ पेटणे. " हमामा घालिती कडोकडी । मेटाबुंटी | जी. ( व.) बेडूक; बेडकी. [ सं. मंइक ] मेंडकु( को)ळी-स्री. 
येऊनियां। ? -इ १०.९५. ७ शिकस्त करून केटाळणे; अगदीं (ना. ) वेडकी; बेटकुळी. 

` दमे, ब्रासणे. भेटेखुंटीख बसर्ण-युडवे टेकणे. मेटे घालणे-| . मेंडका-क्या, मैडपाळ--बि. मेंढका-क्या; मेंढरे राख- 
१ रडकुंडीस येणे. २ युढघ्यांत डोकें खुपसणे. ३ गुडधे जमिनी- णारा; धनगर. 

वर टेकणें. ' मेटें घाळून सांवरी ।  -वेसीस्व ४.९९. *घेण- मडगू( शु )ळ--न. १ ( आंबा इ० झाडावरील ) बांडगूळ; 
(मह्विद्या) खुरसुंडी घेऊन हिसडा देणे. ०टे'कणे-? गुडघे टेकणे. झाडावर फुटलेळे दुसरें झाड. २ परोपजीवी वनस्पति डवा प्राणी. 
२ वाधेक्यासुळे, भशक्ततेसुळे गुडघे मोडणे; खचणे. ३ (ल.)| सेंडग्या--पु.आाशांतील नक्षञ्राकडे पाहून भविष्य सांगणारा. 
खचणे; डगणे. ०घरण-संधिवातानें गुडघे. आंखडण; दुखणे. मंडज्ञोगी--पु. १ शुद्र जातीचा, अडाणी व रानटी जोगी; 
*्बसणे- १ वाधैक्यामुळे ब अशक्ततेमुळें अवसान खचणे. २ |दाणगट, रानवट भिक्षेकरी. २ खणपट्या, डोईफोड्या इसम. 
(छ.) कचरे; कचणे; धीर खचणें. ०बळणे-युडचे हनुवटीला। मैंडर्णे--न. (राजा.) निरनिराळ्या दोऱ्या एकञ्र वळून 
टेकून गुढ॒ध्याभोंवती दोन्ही हातांचा विळखा देऊन बसुणे, सामा- |एक मोठा दोर करण्याची क्रिया. 


शको. ६. १७ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेडभूक २५२६ मेढी 
मेडभ्रूक--ली. ( कु. ) मरतांना लागणारी जोराची भूक; | कुंपण; लाकडी कोट; कठडा. ३उभ्या लाकडांचा कोट," भकुटीचे 
मरणकाळीं लागणारी अति उत्कट सूक. मेढे चढवीळे । !-अकक २. उद्धवचिद्धनकृत शुकरंभासंवाद १३ 
मडळ--खी. ( खा. सुतारकाम ) दरवाजाच्या वाहेरील बाजूस | ४पाठीराखा; पाठिंबा देणारा. ५ दोऱ्यांतील तेढ, अढी द 
हगरी खिळे मारून वसविलेल्या आडव्या लांकडी पद्या प्रत्येकी. त्रिशूळ, ७ घचुष्य; धनुष्याची कांवीट ' मेढा निगुतती वाहिळा र 
वेणी पहा. ce मेडी ह -एरुस्व १०.२५. ` वळें मेढा वोढिला । ? -एर्स्व ९.१८, ८ 
मेडा--प. मेंढा पहा. सेंडी-्री. (यो.) वायवळचा उप-| ढाल. -शर. [मेढ] (वाभर. ) ०वाहणे-प्रतिज्ञा करणे * रा 
देश करणारी खिस्ती बाई (बहुधा शेपडेस याला प्रतिशब्द). | मेढा चारिला । ' -एमा १२.१५१. * भागैवरामाचा ने गाई 
(य < यला 
अडा र्थी. हः मर्यादा; भंड पहा मेढा ।?-मध्व ५३. भेढावि(व )णे-उक्रि. एखाद्या जागेच्या 
 मैडा-उ. पीळ देऊन मुरडलेलीं, नरम केलेलीं कडब्याची भोंवती मेढी पुरून कुंपण करणे; आवार घालणें. [मेढा ] 
ताट. यांचा पंढया वांघण्यास उपयोग करतात. (कि सुरगाळणें ) भढा--य. १ एडका; मेष. २ सरळ नसले, वांकरेठे रो 
भडूकसुख--वि. वेडकासारखे तोंड असलेला ( घोडा ). हें ( काठी, झिंग इ० चे ). -वि. वाकलेली; टोंक असलेली (काढी, 


के अशुभ चिन्ह आहे. [ सं. मंडक-मुख ] | शिंग ). [सं. मेढ्र; प्रा. मेढ; हिं. मेंढा] *येणें-मस्ती येण, 
जी . क सड ऱ्य आम्ही सरोन आपल्या भमुल- ०्देळ-पु, ज्याची शिंग मागल्या बाजूस वळलेली आहेत असा 
खाच्या भंढ्यावरी जाऊन... ? -पेद २१.९६. वेळ. सेढी-खी. मंढरांतील खी-जात. [मेंढा] ०गरब्हार- 


ha / "९ 
_से(स)ढ-ढी--खी. १ (को.) वरच्या टोकास दुवेळकें अस- गब्हार-ल्ी. प्रसूतीनंतर विटाळशी न होतां गसिणी होणारी त्री 
ळेल, छपरासार्ठी, मांडवासाठी जमिनींत पुरून जें उंच उभें करि:  मिर्थी पहा. सेढें-न. गेढरू (नर किंवा मादी ). [ मेंढा ] न 
तात अस उॉकूड. २ आंखूडखांव. ३ (कों.) झुरे बांधण्याचा. भेढिंगमत, मेढिंगसती, मेडिंग्या- मेढेमत मेढेजो 
खुटा. ४ घुवतारा. ५ आधारस्तंभ. ६ दोरीचा पीळ. [ सं. मेडि- 2 सती, साढण्या-भढेमत मेढेजोशी 
थि-धिः प्रा. मेंडि ] म्ह० हातीं लागली चेड आगि घर मांड- | Nhe 
वाची मेढ.!मे(से )ढकी-के-खीन. लहान मेढ. मेढी-े-खीन. मेढ, मेढा पहा. १ लददान मेढ. २ आढब्या 
सेढंगमत, मेढजोशी, मेढदाइ, मेढमत--मेढेमत, मेढे- फळीस, तुळइस थीर देण्यासाठी खांबासारखा उभा केलेला दुवेळका | 
जोशी, मेढेदाई इ० पहा. मेढंगमती, मेंढगी-ग्या-मेढेजोज्ी | ता विन डुवेळका ल्हान खुंट. ३ खळ्यांत मधोमध पुरेशा | 
इ० पहा. खांब; तिवडा. जेवि खळांत वृषांचा घेरा सवैत्र मेढिला होतो | 
मेढ. भाताचे रोप तयार करण्याकरितां माळावर केलेला | _मोआश्नम ५.८८. [मेढ ] मेढीचें केळ-ळ-न. (बॉं). १ | 
राब. -बदलापूर २८३. मेढीच्या वरच्या वाजूस लांकूड ठेवण्यासाठी राखलेले सुमारे हात | | 
मेढका-क्या-ि. मेढ्या राखणारा; धनगर. [मेंढा]  । ९ लांबीचे दोन फाँटे; डुवेळकें. र मेढीचा झेंडा. मेढेकरी-प. । 
न मढपा-पाळ, मढरपाळ--ए. १ धनगर. २(ल. ) आधारस्तभ; आधारः अवष्टंभ. मेढ्या पहा. मेढेकोट-प. मेढा; | 
निरक्षर मनुष्य; ठोंब्या. लकडकोट; लांकडाचे केलेलं दाट, मजबूत कुंपण [ मेढा ] | 
मंढरी--खी. मेंघला पहा. मेढेजोशी-पु. १ जमीनींत खुंटे पुरून तिथि इ० कांची गणना 
मेढरू--न. मेंढे; मेंढीचे पि. [ मेंढा] स्ह० मेळें मेंढह | गारा जोशी. २ भविष्यकथन, शकुन पाहणें, झुभाुभ काठ 
आगीला भिईँछ काय? मेढरांची दावण देवास देणें-| सांगणें, पंचांग करणे इ० धंदे करणाऱ्यांचा एक बगे किंवा त्यांतील 
देवाला भेंडरांची माळका एकदम वळी देणे. मेंढमाळ-ज्ी.) एक व्यक्ति. हे श्र असून मेढेमताचे अनुयायी असतात. मेढेमत 
मेंढ्यांची रांग. मेढरू चंढरूं-न. मेढरूं व त्यासारखे दुसरे कषुद्र| पहा. दै (उप. ) गांवचा पिढीजाद, वतनदार जोशी. 9 महा" 
जनावर. [ गेंढरू द्वि.] मढवाडा-पु. १ रात्रीच्या वेळी जेथे | रांडा भमैयुर. दाकोता पहा. मेढेदाई, मेढेदाईेक-वि- शेजा | 
मेंढया कोंडून ठेवतात तें घर, जागा. २ (छ. ) मेढरांचा कळप, | गाच्या आवारापासून आपलें आवार भिन्न करण्यासाठीं आपल्या 
जमाव. मेढरिगी-खरी. गेंढ्याच्या शिंगाच्या आकाराची फळे | हद्दीवर कुंपण घालणारा शेत इ० चा मालक. [मेढा॑दाय 
` असळेली दुधाळ व किरी वनस्पति; काकडशिंगी. हिचा नेत्रौष-|सेढेबंदी-ज्री. मेढेकोट. मेढेंमत-न. उत्तरधुवाच्या तार्‍्यांव 
ह करतात. [ सं. मेषदुंगी. मेढान-शिंग ] रून वसविलेळें एक ज्योतिषमत. जूत हे मत प्रचलित आहे. ` 
मढसर--पु. सोन्याच्या तारेचं क यावरून भेढेजोशी किंवा डौरीजोशी यांचा वग निघाला. [ मेढ 
_ मेढा-य, १ इवळके असलेला खुट; खांब; डांग, * दाटूचु | धुवतारा+मत ] मेढः्घा-वि. ( कुटुंब, सैन्य, मंडळी इ०कांचा 
बराग्याचा मंढा।' -उषा १२५. २ खुंटांची दाट उमारणी; | आधारस्तेभ असलेला; मेढेकरी; पढारी; मुख्य. २ ल्याडीच्या, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेढ २५२७ - मेण 


ळुच्चेगिरीच्या कामांत तरवेज” असलेला. ३ मेढेजोशी शांत, गंभीर मुद्रेचा पण मनाचा कुढा, लबाड मनुष्य; न वोल- 


[मेढ] " शि पि णारा, आंतल्या गांठीचा इसम. ०चट'-वि. १ मेणगट; कण्या न 
सद्र. १ भढा. २ शिश्न, ` युदमेढा आंतोतीं । ?-ज्ञा ६. पडलेले ( तृप ): २ मऊ व मेणासारखा शिजलेला ( भात ). ३ 
१९५. [ सै. ] ` |गिच्च व पचपचीत ( शिजविण्यांत बिघडलेळे अन्न ). 9 मंद; 


भेण--न. म्यान; कोष; तरवारीचे घर. ' मेण शिकल केली. | ढील; गयाळ; सुस्त; निर्जीव; उत्साह, धै, पाणी नसणारा. ५ 
-ऐपो ४३०. [फा. मियान्‌] ( बाग्र. ) "करणे-? म्यानांत| कृपण; कंजूष ( मेणचाटणारा ). ०चोर-चोट्या-वि. १ नपुंसक; 
तरवार घालणें; कोषित करणें. २ ( ल. ) झाकणे; वत्नादिकांनीं | निवळ; नामदे. २ जड; रेंगाळणारा; मेंग्या मारवाडी, ३ भोळ- 
आच्छादित करणें. ' मेण कर आरसा, सख्यांनो, गुलाल भागीं नका FS तेला, (गो. ) तेढांत शिजविलेले मेण; 
भरूं। ' -प्रला १३६. एका सेणांत दोन सुऱ्या (सामावर्णे-| ( लिया कंक लावतांना हें मेणतेळ कपाळास लादून त्यावर पिंजर 
राणे )-१ कोणतेहि दोन मोठे राजे, विद्वान, प्रतिष्ठित पुरुष, लावतात). °बत्ती-खी. मेणानें मढविलेली वात; मेणाचा दिवा. 


र (य [ फा. मोम, मूम+वत्ती ] ०बाजार-पु. दररोज दुकानासार्ठी 
परस्पर विरोधी स्त्रभाव व बुद्धि असलेलीं माणसें, परतिस्पधी ही पा द्यावयाची व तीं रात्रीं काढावयाची अर्शी दुकाने असलेला 


भांडण न करतां शांततेने एकत्र राहूं शकत नाहींत अशा अथी वाजार; सुना बाजार. हा मुख्य रस्त्यांत नेहमीच्या दुकानाशीं 
वापरतात " तुकयाची प्रतिष्ठा वाढतां तेथे । त्यांचे मनीं द्वेष उपः| समांतर ओळींत भरवितात. आयते तयार केलेले कपडे व जुनेपाने 
जत । म्हणे एका मेणांत दोन सुऱ्या निश्चित । समावती कैशा | जिन्नस यांत विक्रीस मांडतात. ०वाजारी-पु. १ मेणबाजारांतील 
पंरी । ` २ एक काम दोघांकडे असल्यानें त्या कामाची होणारी दुकानदार, माळ विकणारा. २ (छ.) पत नसलेजा, बेअग्रचा 
दुदेशा, अव्यवस्था या अथौ. माणूस. ०बाषळी-जी. १]( ल. ) लहान, सुबक, नेटळी व चपळ 
सेण--न. १ मधाच्या पोळ्यांतून निवणारा चिकट, स्री. २ गरीव, दुसऱ्याच्या तंत्राने चालणारी नवरी, बायको. 
चरवीसारखा पदायै; मधूच्छिष्ट. २ जनावराच्या शरीरातून किंवा| -बळा-वि. ( प्र. ) मेणोळा; मेणा पहा. ०वात-खी. मेणबत्ती 
वनस्पतीपासून काढण्यांत येणारा वरील सारखा पदाथ; तेलाची | पहा. भेणा-ण्या-वि. मेण, तेलाचा-तुपाचा गाळ, जाळलेल्या 
वेरी. ३ (कु.) मासे मारण्याकरितां केलेलें विषारी औषध. -वि.| चिंध्या, शेण्यांची राख इ०कांच्या मिश्रणाने लेपलेला (हारा, रोपळे, 
(छ. मऊ व चांगला शिजेल्ला पदाथ (तांदूळ डाळ, इ० ).[फा.| सुप, पारी, इ० ). [मेण ] भेणाचा-वि. १ मऊ; अशक्त; कम- 
सोम्‌] (वाप्र. ) ०क्ाढणे-(ल. ) खूप चोपणें, झोडणे, मारणें.| इवत. २ नरम; निर्जीव. ३ अयोग्य; अक्षम. ४ धिक्कार, तिरस्कार 
°घाळणे-(कु.) मासे धरण्यासाठी त्रिफळे, गेळफळ, निवळकांडे इ० | दाखविण्याकरितां नेहमीं योजतात. उदा० तूं कोण मेणाचा मला 
कटून पाण्यांत घालणें. “स्वस्त होणें-(मचुष्य) ख्छ व गुखयुडीत | सांगायला? मेणाळ-खी. ( जरतारी धंदा ) भेण असलेली, भेणयुक्त 
होणे. म्होणे- १ नरमावून सोम्य,शांत होणे. २ शिजून भेणाप्रमाणे | तार. मणी-स्नी १ तेलकट काजळ; मस; घाण. २ केसांच्या 
होणे ( भात, डाळ ३० ). भेणाची चोटळी कढयता-ओोडून | वळलेल्या जटा. ३ (उणे) काकडीची एक जात. -कृषि४८२, सेणी 
चेद्रबळ आणणे. ' स्रेण( णा)बरणे-चिण-१ मेण, तेलाच्या | मोडशी-खी. जुनाट, फार दिवसांची मोडली. [भेण्या+मोडशी] 
तळची बेरी, तेलांत भिअविळेली चिध्यांची राख इ० नां सुप, | मेणे-न. १ (कों.) जिच्या चिकाने मासे आंधळे होऊन सहज 
टोपली इ० मढविगे; त्यांस ळेप देणे २(ल.) गोंडस, लर बनणे. | सांपडतात अशी नदी इ०च्या रबाहांत टाकतात ती एक वनस्पति; 
सामाशव्द. ०कट-न. १ (समई, तेलातुपाचे भांडें यांस चिक-| कांडथाहुरा. २ माझांना मारण्याकरितां, गुंगी आणण्याकरितां नदीत 
दून असणारी ) तेलाची घाण, मळ, चिकटा, बेरी. -वि. १ घाण | टाकलेटा चिकचिकीत द्रव्याचा पदाथे. मेणे डोळे-पुअव. डोळे 
तेलाने, तुपाने माखळेला; मेणचट; तेलकट; ओशट ( वास ). | आले असतां त्यांतून अतिशय पू वाहणारे, फार बरबरणारे डोळे; 
,[ सेणमक्रट ] मेणक(कु)टणे-भक्रि. मेणकट लागणे; घाण तेला- बरवरीत, पुवाचे डोळे; शोणे डोळे; याच्या उलट काटे डोळे. 
तुपाने माखले जाणें ( भांडे). ०कापड-न. मेण लावलेरु एक मेणे बावर-न. (रवीच्या पेरणीकरितां) नांगरून, खत घालून, 
अकारचें कापड. ०गट, मेण-कुटळा-वि. अतिशय झिजविल्याने |राखून ठेवछेछु वावर. मेणोळा, मेणोळ-वि. मेणा पहा. 
मऊ व मेणासारखा झाळेडा (भात). [मेण ] ०गट', ०्कुरळे-न.] मेण्या-वि. १ न. दुबळा; नामदे; गरीब. २ मंद; धारिष्ट 
. जास्त शिजविल्यानें बिघडलेला भात. ०गटी-खरी. जास्त शिजवि | नसलेला; निर्जीव. [ मेण ] मेण्यामारवाडी-पु. दिसण्यांत भोळा 
. लेल्या भाताचा मऊपणा व मेणचटपणा. [ मेणगट ] ०गुट होणे-| पण कावेबाज इसम; सौम्य सुद्रेचा पण शठ मनुष्य. मेण्या खाप- 
अक्रि, एकजीव होणें; मिसळणे. “गोळी-जी. १ मेणाची गोळी. | पु. १ सापाची एक जात. २ (ल. ) गुसपणें आकस घरून नाश 
२ (ल. ) मऊ, नरम, सौम्य मनुष्य. ०घुणा-ण्या-वि. सौम्य, | करणारा मनुष्य. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेणा ” ९५२८ मेना 


= न= 


मेणा--प. झांकलेली पालखी; डोलीसारखे परंतु चारहि बाजूनी | मेदड--वि. पळपळीत; सुळसुळीत; कण्या मोडलेले ( तूप 
वंदू, पेटीवजा, खांचावर वाहून न्यावयाजोगें वाहन; पालखी पहा. | मध ). मेणचट पहा. प 
[फा. मियाना ] मेणे कुरी-पु. मेणा वाहणारा इसम; भोई. | मेद(दा)र--पु. (वे. ना. ) बुरूड; बुरूड जात. [ का. ] 
मेत(थ )इ.ट--न. ₹ तांदूळ, निरनिराळ्या डाळी, मोहऱ्या,| मेद्नी--खी. भूमि; पृथ्वी, [स.] *बसन-न. समुद्र; 
मेथ्या ६० एकत्र दळून केलेले पीठ ब त्यांत दहीं घालून तयार | सागर. उ 
केलेले एक रुचकर तोंडीलाबणे. २ (ल ) मेळ; एकी; हड मैत्री. मेंदी--खी, एक झाड. खिया याच्या पाल्यांत कात चुना 
* शिंदे, वाळोवा व भाऊ यांचे मेरकूट झालें होते. ' -अस्तंभा | घाडून तो वादन त्यानें हातापायांची बोटें व नखे रंगवितात ह्या 
९६. [सं. मिथः कुट; मित्र-प्रा. सित + कूट; मेथीन'कूट १ ] | झाडावरील फळांच्या घोंसास इसवंद म्हणतात. सुलांची दृष्ट काढ 
(वाप्र.) *जमणे-मिळणे-स्नेह जुळणे; मन मिळणे; सख्य होणें. ण्यास हा घेतात. मेंदीच्या फुलांचें अत्तर काढतात त्यास हीना 
* दिह्ोपति ऊववरात्कांनी रजपुहर्शीं चांगले वागून त्यांच्या | म्हणतात. [ सं. मेधी ] मेंदा-पु मेदींतील नर जाति 
मुलीशी सें RI इतकें मेतकूट जमविले. ? -निचं. मेडुं--ए. गोष्ट १ -शर. शक» 
संथी--जी. (कॉ. ) मेंदी. मेदुर--वि. १ घट्ट व चिकट. २ गच्च; जड. * भेर बेसुर ! 
संथी--खी. १एक पाढेभाजी. हिच्या जून झाडावर शेंगा येतात, | मेदुर अंबर ! । ' -टिक १७५. [ सं. मिद-मेद ] 
त्यांत मेथ्या असतात. २ या भाजीचे बीज; एक उपधान्य. [सं.| मंदू--पु. १ ( अस्थि, मांस यांतील ) सारभूत अंश; मज्जा; 
मेथिका; हि. बे. गुज. मेथी ] मेथा-पु. मेथीची एक जात. मेथ- | अंग ठेचळें असतां त्यांतुन मांसासारखा निघणारा अंश. २ मगज; 
बणी-न. थीच्या काड्या घालून केलेढी आमटी; ही भाकरीशीं |ज्ञानतंतुजाल, ३ (ल.) बुद्धि; अक्कल, ४ (छ. ) नासल्यासुळे मर 
खातात. [मेथी+पाणी] मेथो डा-पु.(वाळतीण इ०करितां केलेला) |व स्वणाऱ्या स्थितीप्रत पोचलेले फळ, मांस इ०; बागुरडा, विंचू, 


a लाइ. [ मेथीनवडा ] प खेकडा इ० प्राणी चिरडल्यानें त्याचा होणारा लगदा. ५ रक्त व 
सेद्‌_-खी. आल्यासारखे एक मूळ. हें आठ मुख्य औषधी- |पू यांचें मिश्रण. ( फोड, गळू, ३० तून खवणारें ). [ सं. मेद ] 
द्रव्यापेद्धी एक आहे. [ सं. मेदा ] °निघण-चासणे-बाहेर पडणे-( श्रमामुळें ) देकीस येणे. 


सद्‌. १ चरवी; शरीरांतील सप्त घातुंपैकीं एक. ' मेदाचे| मेघ--पु. १ रज्ञ. (समासांत) अश्वमेधः नरमेध इ० २ 
पवेत फोडी 17-ज्ञा ६.२१८. २ स्थौल्य; पुता; टपणा. [सं.] | आहुति; वळी; यज्ञिय पशु. [ सं. मेशन्मारणं] मेष्य-वि. १ 
°बात-. मेदोबात पहा. मंद्यी-खी - स्थूलता; गुबगुबीतपणा. |वळी देण्यास योजलेला, योग्य. २ ( हवनीय ) पवित्र; शुद्ध, 
( क्रिश यणे; चढण; धरणें), [मेंदु] मेदस्वी-वि. ल प; |“ तयाचि परी खाद्यांखाद्य न म्हणे निद्यानिद्य । तोंडा आवडे त 
स्थूल; फोफसा. [ सं. ] मेदोग्रंथि-्स. शरीरावर होणारी चरबीची |मेध्य । ' -ज्ञा १८.५६०, [ सं. jg: 

EF वाळुक. [ सं. मेदस्‌+रंथि] मेदोधरा-खी: चरवी राहण्याचे मेघला--पु. ( वास्तुशाञ्ज ) दरवाजास मार्गे-पुढें दोन 
उद्रांतील स्थान. [ मेदसूपघरा ] सदोरोग, मेदोन्याधि-पु. |चौकरी असल्यास त्या एकमेकीस जोडणाऱ्या वरील बाजूंच्या 
स्योल्य; पुता; भदोवृद्धीमुळे जइलला व्याधि. र दोन भुजा प्रत्येकी; मेंढरी; घोडा. खालच्या झुंजांना 
उ वाहणारी शीर; मेदोवाहिनी. [ सं. ] मदोबात-पु. एक रोग, | म्हणतात. छिली पहा. ं - 
'भेदांतीळ दिवा स्नायुतंतृत पसरणाऱ्या स्निग्ध विसञैनांतील वात.| मेधा--खी. १ वद्धीची तीक्षणताः कुशाग्र मति; तीतर बुद्धि 
Le अंगात चरवीची होणारी वाढ, फोपसेपणा; | धारणायुक्त बुद्धि. ' प स्वदिता अनुजायिनी । मेधा ते गामी इवे 
- |. स. जर्नी । '-ज्ञा १०,२७९. नें उपयोग). 
मे(में)इगी--खी. १ नवा गिलावा केडेल्या भिती सारकि- | आवड ; पति. i व ताके झी उ आथी।' 
ण्याकरितां बकऱ्या-मेढ्यांच्या लेंडयांमध्यें माती-मसाला घाळून, -ज्ञा १७.७६. “ त्या मुलावर त्याची मेधा आहे. तितकी याज 
पाण्यानें भिजवून ब दगडावर चांगले मळून तयार केलेलें मिश्रण. | बर नाहीं. ? [स.] भेधावी-चिनी-विं बुद्धिमान; बुश 
२ अश्च मिश्रणाने भित इ० सारविण्याची क्रिया. ( क्रि करणे), |सतीचा-ची-चं. ' तो भक्हु मेधावी तपिया ।' -ज्ञा१४-१५० 
ol वकऱ्याच्या शेणाने भित इ० सारविण्याची |[ सं. मेधा ] 
र - 
र रणी रबी. थकवा; भागवटा; शीण. ( क्रिं० येणें ). [फा. पेली ह be 
मांदगी ] भेना--प. मेणा पहा. [ फा. म्यान ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेपरें २५२९ मेळा 


nnn 
EE 


मळ भेपर्टे--न. (क.) (कार किंवा कटक उडविण्याची वेळुची मणी. यांत माळेचीं दोन्ही शेवटे ओवितात. ' स्मरणीलागी मेरू 
; उडवणी, जैसा. ' -असृत १६. ३ जिच्यावर चिलीम ब्रसविठेली असते ती 
डगुडीची नळी, ४ सांबर, हरिण यांची एक जात. [स.] सामा- 
दूँड-पु. पाठीचा कणा. 'तेणें मेरुदंड अवक्र शुद्ध । ' -एभा 
०. सं. ] °स्थान-न. माळेच्या मधील मोठा मणि. 
खी. १ डाक; टपाल. २ डाक, टपाल नेणारी आग- 
र्‌ गाडी; डाकगाडी. ' नोकरांना मेल गाडीने न पाठविता ... ... ’ 
मेमरमाऱ्या, ममणचोटथा--वि. ( निंदार्थी अश्लील ) -( बडोदे ) स्वारीनियम पृ. ५२. [ इ. मेल ] 
मेणचोस्था; मेण्यामारवाडी पह. मेळ--३. (संगीत ) थाट शब्द पंहा. [ सं. ] 
ममरा-था, मेम(सु)रमार्‍्या, मंवटा-र्था--वि.। भेळ, ( बायकी ) नावड, तिरस्कार इ० चा वाचक 
गंमीर पण आकसखोर; दिसण्यात साळसूद पण आंतून दुष्ट; धुत | शब्द्‌. भेला पहा. “मेल, असं दो काय करतां चिमावाई ? ” 
व कावेवाज. स्हू० मेमटा घेतो चिमटा भडभड्याचा बोभाटा. |-मोर १४.  : 
मेमण--ए. सुसल्मान कोष्टी, विणकर जात. [ मोमीन. ] मेळकार--पु. शत्नविद्यचा शिक्षक.-शर. [फा.]' 
भेम(मा)णे--अक्रि. सेमं करीत ओरडे. ' दोनी एडके| मेळन-न. १ मीलन; एकीकरण. “ ...लोकसत्ताक पद्धति 
चोर नेती । मध्यरातीं मेमात । ? -एभा २६.६८. [ घ्व. ] |व सावेभौम सरकारचे अधिकार या दोहींचें योग्य मेलन करितां 
ससुखगाढा, भेमलतोंडा-डब्या--वि. गयाळ; मेगा; | आँ पाहिजे !-पाळे २७२. २ मिश्रण. [सं.] 
गायतोंडया; मूख ( मनुष्य ). [ मेमेन-गाडा ] मेळा--बीष. १ मेळा; यात्रा. मेळा पहा. [स. मिळू, हिं. 
सेमे. ( गो. बालभाषा ) मासळी. मिठा ] मेलि(ली-ल्लि)कार-प॒. ( महानु.) १ वसति; छावणी. 
मेया-यां-सना. ( महानु. ) म्यां. " तवं मेया भणिते । ? | पातळे पवनवेग जेथ भेलिकारू केला श्रीकृष्णराये । ' -घवळे पू 
-शिद्य ११५. [मी ] २६. २ समुदायः जमाव. ` मेलीकारे नाचती सुभद्रेचे गानी । ” 
मेर--जी. १ ( शेतवाडी, टेकडी ३० ची ) कड, कांठ. २ |-धवळे उ. २४, मेळेकरी-पु. मेळ्यांतील मनुष्य. ' 
(कों. गो.) शेताचा बांध; हृद्द. ३ ( हेर, ) जमीन उच-सखळ| भेळा--वि. १ सृत; भेखेला (मनुष्य); स्रिया आपली खोडी 
असल्यामुळें शेतीचे खत व पाणी राइण्याकरितां लहान तुकडे पाइन | काढणाऱ्या, आपणांस दुखविणाऱ्या पुरुपासंबंधीं तिरस्कारार्थी हा 
मध्यें टाकलेला मातीचा वरंबा; बांधोळी. ३ (व. ) पेरा; लागण. | शब्द नेहमीं वापरतात. २ सुरदाड; निकस; बेचव; शिळा; 
` उसाची मेर यंदां लावली. ' 8 समयः वेळ. ` तेचि मरणाचिये | निर्जीव, नीरस. इ० अथी अनेक नामांशी योजतात. जसे-मेला 
मेरे। ? -ज्ञा ८.७४. [ देम. मेरास्मर्यादा; का. मेर्टेकडी ] म्ह? चुना=मळणींत वापरळेछा, बांधकामांत योजळेला, विरी गेलेला 
घनी नाहीं मेरे आणि शेत भरे बरें. “घेणे, भेरी करणे- | चना. मेली भाकरे-चाकरी किवा मेहनत न करितां मिळाहेलू 
(ठाणें) शेताच्या बेणणीनंतर भात निसवायच्या अगोदर | अन्न. भेछें अन्न पहा. भेली माती=बरांधकामांत एकदां उपयो गिलेली 
बांधावरील गवत कापून काढून, टाकणे. -बदलापूर २८८. बांधा: | रक्ष, निःस्नेह, चिकटपणा न घरणारी माती; झुजहेही माती; 
वरचे, नजीकचे गवत बेणणे व जागा स्वच्छ करणे. ०घार-खी. | क्षारपुराची माती. भेळ अन्न=क्रम न करितां अगांतुकी करून किंवा 
(ङ. ) ( अव. मेरोषारो ). शेताचे कुणगे ( वाफे ) करण्यासाठी | शाखविहित नसतां भिक्षा मागण्याच्या निंद मार्गाने मिळविटेठे 
मिठागराम्रमाणें रचलेली चिखलाची लहान सित; मेर. भेरुळी- | अन्न, ( क्रि० खाणे ). मेळे कातडे=निर्जीव कातडं. मेढे काम=एखादें 
ब्या-ल्री. मेरेवर, शेताच्या कडेला पेरतात तें पावट्यासारखें एक | निरुत्साही काम; मनाला उत्तेजन किंवा व्यायाम न देणारं, नुसत्या 
द्विदळ धान्य. (गो. ) मेरेली. [मेर] मजुरीचे काम. भेरें तुपऱ्योग्य तो खचे करून -किंबा उपयोग 
मेरशिंगी--ज्ी. एक लहान झाड. केल्यानंतर अवशेष राहिलेले तूप. मेळे तेल<खच न होतां राहणारे 
मेरु--ए. १ हिमाल्याच्या उत्तरेकडील तातैरीचा डोंगरी | तेल ( दिव्याचे दिपुष्ेल ); तळण्यांतीळ राहिलें शिळे तेल. मेळे 
„ प्रदेश म्हणून समजळेला, ससखंडांच्या मध्यभागी असलेला, श्रेष्ठ | नख=्मृत, रक्ष, अळंन्यासारखं नख. मेठे पाणी=कढविल्यानें किंवा 
__ मानलेला असा पबैत; स्वगे, सत्यु, पाताळ यांस आधारसूत असा | तापविल्यानें त्यांतील वायु निघून गेला आहे असें पाणी; बेचव, 
सोन्याचा पव॑त. ` तो मध्यस्थु गा गिरिवरां । मेरु जैसा । › -ज्ञा निर्जीव पाणी. एकदां उपयोग केलेले पाणी, मेळे भांस= 
५.५०२. २ (छ.) जपाच्या माङेंतील मध्यवर्ती असलेला मोठा | खत मांस, जखमेतील अळेब्यासारखी वृद्धि. मे रक्तर१ सत, 


होते त्याप्रमाणें चालविजञे.  -रा १५.१४६. [फा. सी+-वायद्‌ | १४.४१ 
कि-के ] 


भेम-साहेब--खी. मडम; वाईसाहेब. [इं० मॅडम ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangoti 


मेलिकार क © मेस 
नाडिबहिर्भूत रक्त. २ पडलेले रक्त, गोठलेले रक्त. ३ अधेवट मेल्हरें, मेळेरे--न. संयोग; भेर. ' तया दोहों परस्प 
पावणारे, शृत रक्त ( जसे, म्हताऱ्या माणसाचे ). सेरु राज्य=नष्ट | होय ना जब मेळेरें। ' -अगट २.५२. [ सं. मिट; म. मेळ ] 
राज्य, सत्ता. मेळें लिहिणे्मनाला आंल्ह्वाद न देणारे लिहिण्याचं मेबणा-णी, मेबुणचार, सेब्ण--( र. ) मेहुणा-णी 
काम; घुसते नकल करण्याचें काम. मेरे हत्या(तें)र=निकासौ | इ० पहा. , 
घार नसलेले, गंजलेळे, वापरांत नसलेले हत्यार; कितीहि चांगली | सेबा--यु. १ द्राक्ष, अंजीर इ० मिष्ट फळे; फळफळाव 
ब्यवस्था असली तरी गोळी उडण्यास चुकणारी बंदूक, तोड्याची|' जगी नवे नित येती मेवे बागांत। ? -प्रला २ २९. २ भि 
बंदुक, तोफ इ० याच्या उलट जिवंत हत्यार; चाळू हत्यार. [ सं. |सुरांबा इ० मिष्ट पदाथ. ' मज मिळाला तो दरीनाख्य भवा 
सत; प्रा. मझ] (वाश. ) मेळा मुर्दा उक्करणें-उखाळया- |-र ३६. [ फा. मेवा ] म्ह० बाजारचा मेवा वापलेकांनी खावा 
पाखाळया काढणें; विसरलेले भांडण, वैर उकरून काढणें. मेल्या'चा |सामाशव्द- मेवा( सेवे )फरोश-वि. फळफळावळ विकणारा. 
- पाड चढणें-जाणे-अताच्या किमतीचे होणे; सवे किंमत | ' एक्या महिन्याचे सुदतीनें मेवा न पोहचे; मार्गोतच सङ्गन जाईल 
गमावें सेख्या आइचें दूध प्यालेला असणे-निबेळ,निर्जीव, | म्हणून विळायतचे भवे फरोशांहीं सांगितलें ' -ऐटि २.९५. [फा 
नेभळा असणें. मेल्याच्या मागे कोणी मरत नाहीं-दुसरा सेवा+फरोश ] ०सिठाई-ली. फळफळावळ, पेढेवर्फी इ० मिठाई 
भेला म्हणून कोणी स्वतां मरत नाहीं; तोटा, नुकसान झालें | मेवेजात-पु. मेवा: फळफळावळ. ' त्यांचे समागमें भेवेजातच्या 
असतां कोणी आपला जीव देत नाहीं. मेल्याचे तळपट हो- |बंग्या वगरे सरंजामही खाना करावयास तयार झाला आहे. ! 
( बायकी शिवी ) दुष्टांचा सवे नाश होवो. ' कृष्णा हि म्हणे मेल्या -रा ५.४४. [ फा. मेवजात्‌. भेवाचें अव. ] ् 
Si ee क ६.७८. ( )| मेदाडी--वि. मेवाड देशांतील ( मनुष्य, वस्तु इ० ). 
मेल्या तुझी राड हो-तुझी बायको रांड( विधवा )होवो. म्हणजे. मेबाती--वि. १ मेवात प्रांतांत राहणारा ( एका जातीचा | 
तूं लवकर सत्यु पावोस. ' मेल्या ! रांड तुझी हो ऐस शापी हळूच द्र : ह | 
जय f शाः मनुष्य ). हे ळटारू असतात. २ लुटारू; बंडखोर. ३ पुरभम्या. | 
कु त्यातें । ' -मोवन १२.५८. मेल्यापेक्षां मेळा होण-अति- [ हि. मेवाती ] | 
शय खजिल होणे. मेल्ल्या खारीर बडे भाजन खाणारो-| : भेर > _ | 
(गो. ) चितेवर भाकरी भाजून खाणारा, उलट्या काळजाचा MT, सेव्हूण--( म.) महा | 
मेहुणा इ० पहा. । 
|| 
| 
| 


मनुष्य. सामाशन्द-मेळतोंडव्या-वि. मेमल्तोंड्या; गायतोंड्चा;| ॐ. 
लाजाळु मुखदुबेळ. [ मेळा+तोंड ] मेळेळा-वि. १ सृत; निर्जीव, मेरा(शी)पाच्न--न. भितरा, सुखदुर्बल मनुष्य; मेमलतोंड्या, 
२ बुडालेले, इबलेळे (कज). याच्या उलट जिवंत किंबा जिता.| ण्या. भळु मनुष्य; मूख, भोळानाथ, दुघखुळा. [ मेषनपात्र] 
[ मरणें ] मलेळी सोंगटी बसविणे-सोंगरी ळागणे- मेशा-शी- वि. यायतोंडया; सेमख्तोंड्या; भळु, दुर्बल व मित्रा; 
( तिफाशी सोंगट्यांचा खेळ ) डावांत प्रतिपक्ष्याने मारछेरी सोंगटी | गा: भेष] सेशी-वि. (गो. क.) आळशी . “उद्योगांत सोडाच 
पुनः डावांत खेळण्यास घेणें. अशी सोंगटी लागण्यास किंवा बस-| ०. वात सुद्धां तो मेशीच. ' 
विण्यास नऊच्या पुढील दान पडावे लोगतें. मेलेली सोंगटी बसे-| मेष-प. ९ मेंढा. २ वारा राशींतीछ पहिली रास. अश्विनी, 
पयत दुसरे दान देतां येत नाही. मळेल अच्न-न. भेले अन्न, भरणी व कृत्तिका नक्षत्राचा पहिला चरण यांचा या राशीत समावेश 
“ कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायांत नाहीं, मेलेले अन्न खाण्याची | होतो. [ सं. मिषशिपडणे; रक्कर देणे, स्पर्धा करणे; झे. मए; 
होस हे प्रकार चोहोंकडे माजलेले आहेत. * -के. फ़ा. मेष ] सामाशब्द- ०पाञ्ज-वि. मेशपात्र पहा. “ अंगांत 
मेलिकार--पु. जमाव. मेल्यकार पहा. [ सं. मिङ] कटृत्वशक्ति पाहिजे. क वात माणसे काय कामाची ! bs 
मेलो. ( गु. ) शिर एक रोग. -ककषि °सरपात-9. भष राशीत सूर्याचा प्रवेश; ता. २१ अगर २ 
न 3 (यु. ) शिरसावरील एक रोग. -कृषि ३५५. Ss सूय म णा दिवस ब र्र न 
1 होतं, तो काळ. (स. गी-ल्नी. मेंढी. [ सं. F 
मेख्ह( ळू ) चनन. (महानु. ) १ माळवे, ‹ तरि सभावीं | शी-सी-वि. “ine oe [इ] | 
होईल मेल्हवरने । या ` ळवरासी ' ' -भाए ८०. २ नाहींसें होणे; भेषोन्मेष--पु सिरणें ब उघडणे: प डोळयांची, „ | 
अस्त... जाणतां दिधल मेळवर्णे । या संसारासि। ? -भाए २४८. फुलाची ). [ सं. भेष+उन्भेष ] CR | 
[स. डे ] मेल्हवनी जी. ( महालु. ) रा. ' तरि सभावी फिटेळ| भेख- ५. भच एक जातीचा बाब, भाच्या प्यास ता 
मल्हवनी । अज्ञानतमाची । '-भाए १६६. [ सं. म्छै; प्रा. मिलाणि ]| असतो. बाबू. या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सेखको . २५३१ 


ES 


>>> 


मंहळनी 


सेसको-खी. जळदवता; शुद्र देवता. ‹ जळीच्या भेसको | किंवा इयामवणे असुन मेहन आरक्तवणे असल्यास तो घोडा 
मायेराणी । ' -दा ३.२.२५, [सं. महिषी ] उत्तम होय ' -अश्वप १,२६. [ स॑. ] 

eS भसाव > द्र ° ब . री 
मेखाई, मेसादेची, 1३--खरी. एक क्षुद्र देवता. मेहनत-ती--खी. १ कष्ट; श्रम; आयास. * अन्तोजीने 
ब्राह्मण म्हणविती मद्यमांस सेविती । मेसाई पूजिती वश्यकरी ।? | मेहनती केली. ? -ब्रच १०५. २ मजुरी; कामधंदा. ३ मजुरीचे 
णव ५३०. ' नव्हे जाखाई जोखाई । मायराणी मेसावाई । | मोळ, वेतन. [ अर.मिहनत्‌] सामाशव्द-०मजुरी-जी. भाड्याने 


-तुगा ७९१. [ सँ. महिषी ] किंवा पैसा घेऊन शारीरिक श्रम करणें. ०मक्ाागत-ली. 
~ a 1] ~ क f > छ गरेच 
सेसी--खी. (चांभारी घंदा ) मेंढराचे शवा हरणाचे कातडे. १ ( व्यापक.) कष्ट; श्रम; निगा; प्रयत्न. २ शेत वगेरेची 

[मेष ] नांगरणी, वेणणी, खुरपणी इ० कामे. [ अर. मिहूतून-मशक्कत ] 


सेीरी--ची. राख; मस, मशेरी; ग्री (रणे, स ). मेहनताना-. श्रमाचा मोबदला; मजुरी; पगार. [ अर.] 
` यैसे वाळूळडचु मेसीरी कीजे ' -वैद्यक वाड ४६. [ सं. सश- काजा महणती स ना 
ह य. ल 
<< कर | पु. 3 सत्कार करण्याकरितां बोला- 
संस्त--पु. (गो.) अ: त: मेस्तर ] डर वलेला किंवा अवचित आलेला मनुष्य. २ ज्याची क 
मस्तक--न. १ अंकग पुस्तक; उदाहरणे सोडवि- जमीन, घरदार,हक्संवंध इ०कांहीं नाहीं असा उपरी गांवकरी. ३ (कु.) 
ण्याची कोष्टके, दिशेवाचीं कोके लिहिळेली वही; नियमांचे = केलेल्या चाकरीकरितां किंवा कृपापात्र म्हणून सरकारनें पोसलेला 
वेरजांचें पुस्तक. २ मायने वंगेरे लिहिण्यासंवंधीं व नमुन्यांचे अह्ूदार मनुष्य; सरकारी पेनशनर. [ फा. मेहमान ] मेहदम(मा) 
पुस्तक, लेखनपद्धति, ३ कामाच्या नियमांचें व हुङुमांचे पुस्तक; | नकी-खी. मेइमानचा गुण रिवा त्याची स्थिति. सेहमानगी- 
व्यनद्दारचोपडी. क की । खी. मेहमानी; आदरसत्कार; मैत्री; सलूख. *अलीयेदळू शहानें 
मेस्तर--न. गिलावा घोरण्याचें गबंड्याचें एक हत्यार. , „| चारी पादशाहासी मेहमानगी केली. ? इमं १३. मेहमानी-च्री. 
मेस्तरी, मेस्त्री, भेरुत--पु. १ मुख्य लोहार, सुतार, गवंडी | आतिथ्य; पाहुणचार; मेजवानी; नजराणा. ' खंड फारीक झाल्या- 
किंवा शिकलगार; इतर कामगारांवर देखरेख करणारा वर थोडीबहुत त्यांची मेहमानी करून बहुमानें त्यास त्यांचे 
२ कामकऱ्यांवर देखरेख करणारा मनुष्य. ३ वेकरीमधील | स्थळास पाठून द्यावे.  -मराआ २२. [ फा. मिहमानी ] 
पोहुँगीज जातीचा रोटीवाहा. ४ ( आदराधी ) पोतुगीज जातीचा |. मेह( हे)र--खी. १ इपा; दया; दयादृष्टि * इलाहीचे हु 
चाकर; विशेषतः स्वयंपाकया. [ पोतु. मेस्तर; ई. मास्टर ] .|व बडेखान यांचे मेहेर आमचे जागा होती. ' -ब्रप ३०८. २ 
मेह--प. १ मूघ्रासंबंधीं रोग. हा एकवीस प्रकारचा आहे. कीव. -चित्रणुप्त २४. -पु. भतेद्त्त विधवावेतन; घटस्फोट कर- 
अमे पहा. * मेह, पिन्नस विख्यात । ' -गीता १२.२४९६. २|तांना पतीने पत्नीस द्यावयाची करार केलेली रकम. [फ।.मिंहूर्‌ ] 
मुत्रोत्सग; सुतें. ३ मेढा. [ सं. मिहू=कषिपडणें ] सामाशन्द- ०नज्ञर-सरी. कृपादृष्टि; दयादृष्टि. ०बा(बा)न- 
सेतर, मेद्दतरकी, मेहतराणी- अ. म्हेतर इ० पहा. |वि. १ कृपाळु; उपकारी; अनुग्रही; वहाल. २ अर्जात अधि- 
मेहतर, म्देतर--पु. १ श्रेष्ठ: नाशीक प्रांतांत भिद्टांच्या |काऱ्याच्या नांवासागें जोडाकयाचे उपपद. [ फा. मेहरबान] 
जातीच्या पाटलाला, पुण्याकडील झुताराला सेतर म्हणतात. | ०बा(बा)नी-बा(बा)नगी-सी. कृपा; दया; अनुमह; उपकार; 
जातीचा झुख्य; म्होरक्या; पुढारी. -गांगा २९. २ भंगी. ३ | बहाली. [फा. मेहेरबानगी ] 
घडा; रांजण. [ फा. मिहतर ] सामाशब्द- मेददचेपण-पणा-नष. | मेहर. सय, -शर. [ सं. मित्र; अवेस्ता मिश्र; फा. मिहिर] 
जातीचा पुढारीपणा; एक हक्क; हक्काची बाब. ` नेवासे परणण्यां. | मेहरणे--अक्रि. बघिर होणे. मेहरी -ज्ली. बधिरता; जडपणा; 
तीळ न्हान्यांमघीळ मेहेतरपणाचा कज्जा न्हाव्यांनीं पाटीलकुळ-| ( अंयांतीछ, अवयवांतील ) * माझ्या पायांस मेहरी आली. * 
कर्णीनिशीं हुञुरास येऊन तोडून घेतला. ' -पेशवेकाडीन महा-| मेहरा(र)ब-प--ली.१(भितीत केलेला) लहानसा.कोनाडा; 


राष्ट्र पू. ४८३. कोनाडा, भिंत, मखर इ० कांस शोभेकरितां केलेली कमान. २ 
*  मेहंदळ--वि. पुष्कळ; विपुल; भायंदळ पहा. मशीदीत पश्चिम दिशेस असणारी पविञ्ञ देवळी;. हिच्या शेजारी, ` 
मेहंदी--ज्री. एक झाड; मेंदी पहा. [ सं. सेंधी ] मिंवर ( व्यासपीठ ) असतें. [ अर. मिहराब ] 


मेद्दन--न. ? मूत्रोत्सगे करणें, २ शिश्न. ` षंढाचें भति लेब|. मेहळनी--ल्री. (महाजु). अंधारी रात्र. * कटाक्षाची मेहटनी 
मेहन जसं लोंबे दहा अंगुळे ' -निमा ३.७५. ' घोडा पांढरा | पुडे अंतःकरणी । ' -भाए ३४४. मेल्हवनी पहा. ° 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
१ 


"ॐ 


मेडु २५२२ मैत्र 
मेु-इ-हो-य. १ पजन्य. २ न चय विर. सरवे | मिळवणी; २'अतिकयोषत, [गुज] सेळविे-सदि 7८. ' उभय विर 
लागला बाणमेहो । -सुरामायण, युद्ध ३७२. [.सं. मेघ] मेहुडा- 


CS 2 CS NNT 

मिळवणी. २ अतिशयोक्ति. [ युज. ] मेळचिर्णे-सक्रि. १ एकत्र 

जुळणी करणे. ` मेळविला भोयांनीं । पालखीत घाळून चालविला । ? 
ळा-ला-उ. ( काव्य ) मेघ. “ अकाळीं दिसती भेहुडे । चंडवातें|-एऐपो २०. २ मिळवणे; मिसळणे. ' युक्ती मेळवितां दरव्यांतर । ' 
क्षणार्थ मोडे।? -एभा २.५८०. मेळा-पु. १ मनुष्यांचा समुदाय; जमाव; जमात 

मेहु( हु )ण-- न. भोजनादिकांस वोळविलेलें, ल झाळेळें| ( विशेषतः धार्मिक किंवा व्यापारी उद्देशानें विशिष्ट काळीं जम- 
जोडपे; दांपत्य; नवराबायको. [ सं. मिथुन; प्रा. मिहुण ] मेहुणा- | ळेला ); जञ्ञा इ० ( क्रि० भरणे; जमणे ). २ संगम (नदीचा ) 
पु. १ बायकोचा भाऊ. _२ बहिणीचा नवरा. ३ (व. )|‹ पाहु पंचगंगेचा भेळा । स्नान कर गंगेचे । ' -गंगेची भूपाळी, 
आतेचा किवा मामाचा झुळ्गा. [देप्रा. मेहुणिआसाला, | ३ गणपतीच्या उत्सवांत पदें म्हणणाऱ्या, टिपऱ्या खेळणाऱ्या 

~ s . « « 

मामाचा युल्गा ] मेहुणचार-पु. ( पाहुणा शब्दापासून पाहुः | सुला-सुलींचा संघ, समुदाय. ७ पंच; संघ. ` आमचा मेळा 

णचारात्रमाणें मेहुणा शब्दापासून साधित ) १ मेहुण्यांचे आदरा-| निवडा, › [ सं. मिल=्भेटणे ] मेळ्यास मिळणे-पैकीं एक 

i ऽ ( ना. ) अटच नातें. [ मेहुणा ] सेडुणिआ-जी. मेहुणी. | म्हणून जाऊन मिळणे. सेळाप-५. समुदाय. ` हैसा सज्जनांचा 

[ दे. ] मेहुणी-ज्ली. १ मामाची मुलगी. २ आतेची मुलगी. ३ | मेळापीं । ' -ज्ञा १८.१५२१. 

( कों. ) वायकोची बहीण. स्ह० राजाची राणी पाटलाची मेहुणी. मेळपकु, मेळापाक--५. १ मिलाफ; मिश्रण. ` माजि 
मेहेतर, महेतरकी, मेहेतराणी--प्र. म्हेतर इ० पहा. |तया मेळापकु । सिंहनादाचा । !-गीता १ ७७८. २ समेट; मन- 
मेहेता--प. गुजराथी लिहिणारा कारकून. [ सं. महत्‌; गुज. ] जुळणी. ३ जमवाजमव; जुळणी; ससुदाय. ४ वियोगिताची पुन- 

मेहेताजी-पु. शिक्षक. [ गुज. ] भैर. [ सं. मिल 
भेदेदी, मेहेनत, मेहेराब, मेहेमान, मेहेर, मेहेर, | : गड 

भरी ला 0 एन, महर, महर, ब (कवि. ) १ जमाव; समुदाय. 'नाना रत्नांचे 

महेरी, टा व मेळावे । अलोकिक शुंफिछे। ? २ मेळ; संयोग; मिलाफ. ' तैसा 
मेहेरबान, मेहेवांन, भेहरबान--वि. सुप्रसन्न; इपावन्त; ड 

च प: भेहर( 

आ र [ pe ne समारंभ. ४ सेन्यविभाग; सैनिकसमृह; तुकडी. * तो भेळाबा रण- 

दय पळ ; र आपणही हुझुरीहून काळ इंका । विदुरथाचा । ? -शिु १०३२. [ सं. मिळू ] मेळि 

मेहे(ह)रवानी-खी. कृपा. ' मेहेरबानी ' pr [ फा. ]  (ळी)कार-पु. भेर. ' षं केला भेळिकार । ' -एरस्व ६.२५ 

S . छपा. | राज १५.१४. [ फा. मेछु-ळू -ब. भेट; मेळ; संयोग. “ क्क्सा मु आला गोडिये। ' 

> ~ गप्पा 
मेळ--पु. १ मिलाफ; जमः संगति; संयोग. ' तैसें हेतुकारण- cE मेळे करणे-कि. (इ.) एकत्र i 
मेळें17-ज्ञा १८.३७०. २ परे. ' भसतेगेसि मद्व । › व मारणे. मळेकरी-प. एखाद्या गांवचा पिढीजाद गांवकामगार, 
1 1 1 a T= ° एक कुण्या र ...1 

१३.३५८. ३ जमणे; मिळणे; समतोल करणें (हविशेव इ० ). ४ मळेदार च ही या 

समूह;"समुदाय; मेळा. “ तेथेंहि तापसांचा मेळ । ?-मुआदि २७, णम (गो.) माव. च असुन उल 

४५. ' कामिक मेळ भोंवे भोंवतां । ?-मुविराट ३.६. ५ ताफा मतद यझकमोतील पुक'पाभ. हे छ 

( गाणारांचा, वाजंत्र्यांचा ). ६ संगत; योग; संबंध. “ घडली नग yx > क्रिवि 

जयाचेनि मेळे । ' -अस्र २.२२. ' घडे तैसाचि पात्रमेळु । › -ज्ञा| मे किंवि. सह; बरोबर. [ अर. मश] मंजञमीयत i 

१७.२०४. ७ घसट, ८ गाण्यातील एक चाल. “ पहा स्वार जमातीसह- -पया ४९३. मे-फौज-किवि. फौजेसह. - 

होउनियां दिली शहरची वारी । तुम्ही झेल तबेळे गडी देखणे | ४ र 

भारी । मेळ । ? -प्रला १९१. ९ मैथुनासक्त सापाचं जोडपे मैेडोळें--न. (गो. ) गोव्यांतील मैंडे नांवाच्या गांवी ह 

म 018) चें जोडपे. १० |. - (गो. ) गोव्य 

कळक; वेळू इ०कांस जे बीज येते तें. [ सं. मिळू=भेरणे ] उंची, रुचकर, महाग असं केळें. -सह्याद्री. ३०८. ड 
मेळप--क्रि (गो. ) न्यभिचाराने अंगीकार कारणे, मित--वि. मेलेला; मयत; मेत या शब्दाशी समास होर 

ण--न. १ समूह. ` जं मद्दामोह्दाचें मळवण । ? -एभा 

१४.३६७. २ (ना. ) जनावरांस खाऊं घालावयाचे मिश्रण, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मेळावा अज्चुनी । झाला दिसे समस्तीं । ' -सुआदि ८१.३. ३ | 


झाठेले शब्द मैयत शब्दांत पहा. हन: | 

मेत्र-प. मित्र; स्नेही; दोस्त. ` भेत्राचे बोर्ले 5 | 
(व. ) गाई-म्हशीस चारावयाचा दाणा; आंबवण, मिळवण पहा. |-दा २.१.५५. -न, अनुराधा नक्षत्राचे नांव.-बि.सनेीपण | 
३ (सामा. ) मिश्रण, [ सं. मीलन ] मेळवणी-स्री. १ मिश्रण; | मैत्रीचा. [सं. मित्र] मेत्रकी-खी. दोस्ती; स्नेह; मत्री: ' त्रिश | 


[ 


मैत्रायणी २५३३ जस 


Rn 0 0 एए 
श ळी धर मेत्रिकी स्मरुनि ते पाहिली गने ।? -मध्व | मे-फजेन्दान--किवि. लॅकरासंद; वंशपरंपरा. ° इनाम अ 
नेचि नेत्री » मैत्रिणी, मैत्रोण-ी. खरीमित्र; दोस्तीण. | फजेन्दान मुक्रर असे. * -वाडसनदा ८७. [फ़ा. ] 

चे की, -न्स्षी दोस्ती; स्नेह. “ हाभाविणे मैत्री तोडू नये. मेफल--ली (ब.) मजलस; मंडळी; समा. “सैर जमती; 

प मै ] [ अर. महूफल ] क प 
नाप तिक इ्णयरवेदाची एक शाखा. सेत्राणी,| मेयत--वि. १ मेढेला; भाजी; इहलोक सोइन गेळेला..२ 
शाचा ब्र एक जात किंवा तींतीर व्यक्ती. [ मैत्रा- | निर्वीज झाळेछें; विनादित ( घराणें, कुल). ३ करपलेळे (पीक). | 
मैथिळ--पु. एक ब्राह्मणाची जात किंवा तीतील ब्य [अर. मयत] ०अर्जी-ली. मयत इसमासंबंधींचा अजे. 
-वि. मिथिला देशाचे ह क जात किंवा तीतील व्यक्ति. ०कयास-पु. संशयित शृत मनुष्याच्या मरणाच्या कारणाचा ` 

- मिथिला देशाचे किवा गरासंबंधाचे. [ सं. ] तपास-किंवा त्यासवर्धी बनविलेले मत, विचार. ०चौकइी- 
मैथुन--न. र संयोग; अंगसंग; त्रीपुरुषसमागम; संभोग. तपासणी-ज्ली. सृत इसमाच्या संबंधाने केलेली विचारपूस. 
२ एकी; ससद ' संयोग; सघ. [ सं ] ०वराग्य-न. बेसुमार ०जिंद्गी-खी. १ सृत इसमाची राहिलेली, त्यानें टेवलेळी 
संभोग केल्यामुळे उःखमद ओदासिन्य व विषाद उत्पन्न होउन |मालसत्ता. २ बेवारशी, योग्य वारसदार हक्कदार, नाहीं अक्षी 
श्रीविरक्ति उत्पन्न होणें किंवा कामवासनेचे संयमन करण्याची | मालमत्ता. ०पँचनामा-पु. त इसमाच्या चौकशीचा केलेला 


इच्छा होणे. [ सं. ] . |पंचनामा. ०पाह्दणी-ली. जळुन गेलेल्या किंवा रोग पडून नष्ट 
सेंद--पु. ढेकळे फोडावयाचा कुळव; पेरलेल्या शेतांतील सरी झालेल्या पिकांची महत य *माळ-ए. मयत जिंदगी पहा. 
बुजविण्यासाठीं त्यावरून फिरवावयाचें एक औत. “मोकददमा-प. सृत इसमास चौकशीचा, मोकदम. ०याद-- 


डी हे छोक स्ञी. १ मयत झालेल्या लोकांच केलेली यादी, फेरिस्त. २ 
पु. एका विवक्षित जातीतील व्यक्ति. हे लोक अवासी |... , स्त 
लोकांना वाटेत अडवून त्यांचा खून करतात. -वि. १ बुद्धिमंद; क वकक अप चा 


जड; सुस्त. २ घातकी; ढोंगी; दांभिक. “मैंद सोइरी काढिती ।| मैया--वि. शमर ही संख्या. [ अर्‌. मिञ ] सैयातिन-वि 
कासे घालोनी प्राण घेती। ' -दा ३.२. “मेदाचे स्वीकारिछ कवण | दोनदद (फक्त मुसलमानी वर्षासंवंधानें उपयोग). [ अर. मिअतीन] 
विचक्षण अमूल्य निष्क-पट । ? -मोउद्योग ६.४९. [सं. मंद; महेंद्र] | मेराप--खो. महिरप पहा. * मैरापीची सर्जा केल्या जशी 
०कमे-न. खून; द्रवडा. ` गव सत्यभामेचा निर्दाळुन समुळिहुन | दसरी द्वारका. ° -पला. [ अर. मिहूराव ] 

करी एक चोर ज्यार चाहाड एक सैंदकमे आचरी। ' -होछा २७.| मेराळभाऊ--. ह्या नांवाच्या इसमावरून काटक व चछ- 
भेदाची नगरी-ली. सोदे किंवा लबाड लोकांचा कंपू. मैंदाव- वान इसमाबद्दल योजावयाचा शब्द. 


चै-न. १ सैंद नांवाच्या लोकांचा दरवडा, अत्याचार. २ मैंदः| मेळ- पु. एक रस्त्याची, मार्गाची लांबी मोजण्याचे प्रमाण; 
पणा; घातकीपणा. ३ भुलावणी; मोह. “ येकळें जाववेना संसार | अर्घा कोस. [ इ. माइल ] 
मैंदावें। ? -दावि २३५. मेळ -प. घाण; खळमळ; मल. ' जळती चित्त मैल सवैथा। ! 


मैदाविर्णे-मैंदावण--क्रि.मेदपणा करणें; मैंदासारखी इति | _बिपू १.६९. [सं. सल; सं. मङ्न्घारण करणें ] *खोर-वि. 
करण. ` |मळकट रंगाचा; घाण दडवणारा; मळखाऊ (रंग). भेळा-सु. नरक; 
मैदा--प॒. ओलविलेले गहूं वाळवून त्यांचें दळलेले पीठ; सपीट; | घाण. [ सं. मळ्न्धारण करणें ] मैलो-पु. (कु.) मः . | म.सैला ] 
[ फा. मैदा ] मेलागर--पु. १ एक प्रकारच चंदनाचे लांकूड; उत्कृष्ट चंदन. 
[न--न. १ उघडी, सपाट व विस्तीणे अशी जागा. २ २ मल्यगिरी पवैताचे नांव. [ सं. मैलागिरी, मल्यगिरी; द्रा. मरै= 

अंग किंवा मधला भाग ( व्नाचा ). [ अर्‌. मैदान] ०बलणे-| पबैत ] 


कि. सष्टिशोभेचं सुख घेण्यासाठी मैदानांत बसणे: घोडेमेदान-| मैद्यकार--प. ( महान. ) संघ; जमाव. चतुरंग सैन्यासह 
न. मदुंमकीची जागा; रणक्षेत्र. मुक्काम. “ पातले पवनवेगें जथे मेल्यकारू केला श्रीकृष्णराओं. ' 
सेदाळकडी--ज्ी. ( हिं.) एक ओषधी झाड. उदबत्त्या |[सं. मिळ=एकत्रित होणें ] 
करण्याकरितां याचे लांकूड वापरतात. मेस, मेंस--खी. काजळ; मस; शाई. “सकळ परतांची 
सेदी--ली. (ब.) मेंदी पहा. भस करूनि । समुद्राचिया पात्रामाजीं भरूनि । कल्पतरूंची सुदर 
मैना--ज्ञी. १ पोपटाची, ' राघूची मादी. २ साळुंकी; एक | करूनि छेखणी । लेहूं बैसे आदिमाया। ? -स्वादि ७,४.४८, 
गाणारा पक्षी. या पक्ष्याच्या अनेक जाती आहेत. | [ स. मषी ] 
शको. ६. १८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झळ २५३४ ` मोकळा 
सैळ--य. मळ. मेळ-वि. मलिन. मेळणे-जी. मलिन |“ स्वशाक्ती करिता खाण्डव वन दहन । इन्द्र मोकलील मेघजीवन ? 
होणें; मळणें. “तरि तें पंघरेपण न मेळे । ' -ज्ञा ८.३९. [ सं. |-सुआदि ४९.९९. ३ मोकळा सोडणे; दाव किंवा. वंधन न 
सलिन-मइल-भैल-मैळ ] ठेवणे. “द्वारे मोकछनि । जनक शूंखळा तोइनी ?-पाळणेसेम्रह १०, 
मेळे--न. (महाचु. ) बन्न. “ तया अचुरागाचेया चोळे। रापे | ३ गमावणे. ४ ओक्सबोसी, मोठ्याने ( हेल काढून, ओरडून, के- 
इंद्रियांचे मेळें1 7 -भाए ७९६. [ सं. मळ्=धारण करणें ] संकोच न करितां) रडणे. [ सं. सुक्त; देप्रा. मोकळ; गु. मोकल्ु ] 
मोआ--खी. (कों. ) माशाची एक जात. या जातीच्या मोकळं न देणे-थांवावयास लावणें; जाऊं न देणे; अटकाव 
माझांस आक्टोबर नोव्हेंबर मध्ये पकडतात. करणे. 
मोआजीन--पु. मशिदीची बांग पुकारणारा मनुष्य. मोकळ--खी. १ विस्कटलेली, निर्वेध, अस्ताव्यस्त स्थिति, 
जीन पहा. “ इमामलोक व मोआजीन लोक यांची चौकशी करणें. | २ फेड ( कर्जाची ). ३ खुळे किंवा विस्कळीत स्थितीतील भारे, 
-वाड सनदा ७९. [ अर्‌. सुअझ्झिन ] | गहे, इ० ४७ मोकळीक; स्वतंत्रता; सोडणक; सुटका; मुक्तता. 
मोईतखबी--वि. मुकरर वस्ती करणारे. “ मोईतसवी यांची |-क्रिवि. १ मोकळेपणे; स्वैरपणे; स्वतंत्रतन; दाव किंवा प्ति 
चौकशी करून. ' -समा ३.२०५. [ फा. ]- नसतां. ( क्रि० सोडणें; सुटणे; फिरणे; हिंडणे; चरणे ). २ (खुल्या 
मोइ( इ )न--जी. वर्षाची नेमणक; ठराव; नियम; पगार; | किंवा उघड्या स्थितींत- ) पत्र, हिशोव, दस्तऐवज; ( कायम 
तैनात; कायम नेमणक. “ इतकियावर मोईन प्रमाणें चौकीपहारा | सुक्रर किंवा निश्चित न केलेल्या स्थितींतील )-हिशोब; स्मरणा 


न राखेच तर परिच्छिन्न .दूर करावा. ' -मराआ १४. [अर. | टिपण. [ सं. युक्त ] ०चरणी-वि. मनास येईल त्याप्रमाणे चाल- 


सुभय्यन्‌] ०जावता-पु. १ नेमणूक होतांना किंवा पगार |ण्यास स्वतंत्र. २ भटक्या; उनाडक्या करणारा; ३ अस्थिर किंवा 
निश्चित करतांना लिहून घेतळेला लेख; पगारपत्रक; नोकर लोकांचें खात्रीचा, निश्चित नसलेला ( पगार, उत्पन्न इ० ). ०चरणें-करिवि. 
पत्रक. २ करराचें पत्रक; वांटणीपत्रक. ०दार-पु. संस्थानांतून | मोकळेपणे; अनिरुद्ध; स्वतंत्रपणे, सोकळञिट्ठी-ली. मोकळीक 
नेमणूक किंवा वेतन घेणारा इसम. मोईन पहा. ०माप-न. | देण्यासंबंधीचे पत्र; मोकळीक चिट्टी पहा. ०ळेख-पु. खुल्या 
१ ठराविक किंवा निश्चित मोजमाप. २-क्रिवि. खचित; कराराने; | कागदावर किंवा उघड्या कागदावर लिहिणें. याच्या उलट बंदिस्त 
कायमपणें; ठराविकपर्णे; खरोखर. लेख. ०खड-क्रिवि. १ खुळेपणे; (पेढ्या जुडे किंवा भारे अगर 
मोईर-स. (यो. ) सुसलमान. [ मूर १ ] गे न बांधता ). २ वेद न करतां; उघडे ठेवून. ३ ऐसपैस; अघळ 
मोऊळ-. (कु. ) गवताची केलेली लहान केरसुणी. | पघळ; ग्रशस्तपणें ( मैदान किंवा विस्तीण पटांगण ) ४ स्वैरपणे; 
[ मोळ] - सवतंत्रपणानें ( भटकणे इ० ). [ मोकळा+वत्‌.] ०चाडी-वादी- 
मोक, मोख--ए. अंकर; मोड; कोंब; गमे. केळीचा मोक जी. १ ( परां. ) मोकळीक. २ स्थलत्याग. ३ निराश स्थिति. 
हरभऱ्यायेवढा घेळन...त्यांत हें -औषध संध्याकाळीं घालावें ?|' सृष्टि गेली रे गेली । देवा मोकळवादी जाहळी । ऐशी एक टाळी 
-अश्वप २.१८०. [ सं. सुख ] क डर hE पिटिली । सत्यलोकीं । › -ज्ञा १.१५७. 
मोकरट--वि. मोकळा; बेबंद; स्वच्छंद. मोकाट पहा. मोकळा--वि. १ स्वतंत्र; वेधसुक्त; अनियंत्रित. २ खुले; 
सोकडी--ली. एक झाड. उघडे; बंद नसलेले ( दार किवा दरवाजा अथवा पेटी). २ 
मोकदम--पु. मुख्य अधिकारी. सुकदम पहा. “ मोकदम | वेगवेगळे; एकत्र न झालेळें; एकत्र न गुरफटलेले. ४ न व्यापलेले; 
(मुख्य आदमी ) हा किताव पाटलाला असे ' -गांगा ४५. रिकामे. ५ ( भयंकर रोगापासून, दुःखांतून ) सुटका झालेल; 
मोकदमा-प. सुकदमा पहा. मोकद्दम-मोकद्दमी-( प्र. ) मोकळा झालेला; मुक्त. [ सं. मुक्त; प्रा. मोको; गु. मोक. पि 
मुकद्दम, मुकद्दमी पदा. सोकल; उरि. सुकुळा ] “चावळा-वि. स्वतंत्र; स्वैर; अ 
मोकरर- विः स्थिर; निश्चित. मुकर पहा. [अर.] | तिवद्ध; झुला; उघडा; वैद नसलेला इ० [मोकळा दवि] *ढाकळा- 
मोकळ--वि. स्वाधीन. “ आपली कुलकर्णाची गोही द्याल वि. १ उघडा; न झांकलेला; बंद नसलेला; सावेजनिक य 
तरी सदू पैकीयाची सोडी मोकळ करीन. ? -रा १८.६६. -पु. | करितां खुला असलेला ( तलाव, नदी, जमीन). २ पेश 


नेळन...' -रा १८.६४. [ अर. सुवक्कळ्‌ ] 
मोकलणे--क्रि. १ पाठविणे. धाडणे; प्रेषणे. ` ब्रह्मघ्ना 
शिष्यांची भीड धरुनि साधु शिष्य मोकलिला -मोआदि ९. ३४. 


मोकळी-ली. १ स्वच्छंदीपणा; स्वातंत्र्य. मोकळीक 
१ सुटणूक; सुक्तता; स्वतेत्र किवा. मोकळे होणे. ` तुवा 
मज मोकळीक वा जे? -र १३. २ सुटका; रजा इ० [ सो 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


A 


१ —— 


मोका २५२५ मोगरसूळ 


०च्चि्टी-ली. १ सोडवणकीची, सुटकेची अगर मुक्त केल्याची र § . स्वतंत्रः ल 
चिठी अगर लेखी कागद. २ जप्त केलेला स स र व त गोच्ेपणारे से प 
लेख. मोकळीभाजी-ी. शिजवून कोरडी केलेली, आंत पाणी| मोकीळ-यु. (व. ) ( मोगलाई) अशील, [ अर पत ] 
नसळेी भाजी. ह्याच्या उलट असर भाजी किबा गोळा भाजी.| मोकूफ-च--वि.करिवि. स्थगित; थांबलेले; रदित; वंद. “वतन 
मोकळ-न. मोकळेपणा. "मैदान-रान-न. १ ऐसपैस जागा. | चालविण मोकूफ राहिलें होते. ' -थोमारो १.६५. ' दोन दिवस 
२ ( ल. ) पूणे स्वातंत्र्य; सद्र परवानगी. मोकूव जाळे आहेत. ' -पेद ६.२०३. [अर. मब्करूफ ] 
मोक़ा--पु. १ संधि; प्रसंग. “ अलीकडे मोका आल्यास सोख, मोंख-पु. १ घान्यादिकांच्या आंत जो वीजसूत अंश 
केलासवासी महाराज साहेव, ह्यांची चांगली पूजाही करीत असत. | असतो तो. २ सुपारीच्या मध्यभागाचा मऊ पदार्थ; नारळातील 
-विक्षिप्त २.१६८. २ नाके; प्रमुख ठिकाण. * मोक्यावरची अंकुर; मोड किंवा वीजाचा खाण्यामध्ये येणारा भाग. सोखर, 
जागा. [ अर. मौकूअ ] मोखार-वि. १ मऊ; कठिण नसळेला; सहज मोडणारा किंवा 
मोक्ाट--टु-द्ू--वि. १ ( माण. ) उद्धट; द्वाड; दांडगा; | ऊटणाराः ढिसुळ ( दगड इ० ). २ भरभराटीचे, जोमाने वाढणारे; 
स्वच्छंदी, २ (व. ) मोकळा; अनगेल. “ धीट सैराट मोकाट । bade वाळसेदार व सुरेख असलेळें ( मूल ). [ सुख ] 
चाट चावट वाजट ।?-दा २.२. [ सं. सुक्त ] वि. ( व.) उत्तम. ` मोखंडी जमीन. ? =गन्हाची 


मोकाडकी--खी. एक प्रकारचें दावे. [ मोकाडऱ्सुख--| उतम जमीन. 
भी नी प मा मोखणे--क्रि. (गो.) १ विनचूक तीर मारणे. २ ( गो. ) 


व झोंकून देण. 
मोकादम, सोकादमी--प. मुकददम व मुकद्दमी. मुकादम 0101 
पहा. द र सक -मोखा--पु. १ दांडा; खुटा. २ लवचीक किंवा हिरवा कोंवळा 
मोकावळा--पु. सुकाबला पहा. फोक (झाडाचा ); कांहीं भागांत डांवा|शब्दांबद्दळ उपयोग करतात. 
__ पु. मुक्काम पहा. “ती दिसावे सोकाम” -ऐपो ८०... मोखतखर अः सुख्तसर पहा. वजनदार लोक. “ हेजीबा 
सोकाम न्य श्र े सांगात मोख्तसर दाह्दाजण आले होते. । -इमं १०. [ अर. मुख्त- 


मोकार--प. एन खचे. ` सक्षिप्त; निवडले] मोर्ली 
मोकार--क्रिवि. १ मोकळेपणानें, निर्ध नसतां. २ स्वतं- र निवडलेळे ] स्ान-इ. स्नेही. [ फा. 
तपणे; फाजीलपणें, . वी मोग--प. (कों. ) मोड; अंकुर; कोंब. मोख पहा. 
मोकारा--पु. (महाचु.) मोगरसूल. | केला परघुखाचा| आझोग--पु. ( गो.) लोभ; मोह. 
- मोकारा । जीवपशुवा । › - ५१. मोगड, मोगण--न. ( सामा. मोघड, मोघण असा शब्द | 


मोकाशी-सी, मोकासदार--प. मोकासपणाचा हक्क रूढ ) पेरणी करतांना पाभरीच्या दर चौथ्या तासांत मुख्य घान्या- 
ज्यास आहे असा इसम; संस्थानचा अगर अशा इसमाच्या माफं-| शिवाय अँ दुसरें धान्य पेरतात तें. मोगडा, मोगणा, मोगणी- 


. तीचा वसूल जमा करणारा शेतकरी; गांव इत्यादि ज्यास इनाम | एकाच ध्व se ना अ gs स्वतंत्र 
हेत असा इसम. [मोकासा ] | नळा. मोघडा, 1 पहा. ( ० घरण; चा . “ आज 
आहेत किंवा चाकरीवद्दळ दिळे आहेत असा इसम. [ ] या ल वतयन 


मोकास--पु. गांव, जमीन, इनाम देतात ती. सरकार NS Ae < 
चाकरीवबळ मिळणारा गात: लहान गांठ ( ओंवलेला मोती सोन्याच्या तारेतून पड नये म्हणून 
मोकासा--पु. १ छष्करांतील नोकरीची अट घालून त्या तारेच्या टोकाला मारठेली, बसविलेली ). ३ फरसबंदी करणारांची ' 
संबंधानें किंवा इनाम म्हणुन दिळेलीं गावे, जमिनी वगैरे. २ गांवच्या ठोकगी, ठासणी;परटाचे कपडे वडविण्याचे साधन; लाकडी हातोडा. 
वसुलामध्ये व अंमलामध्यें हिस्सा. ३ चौथाईपकी राजबाबती |, ( ज ) पायदळ. “ चालती पायांचे मोगर । पातले कौडिण्यपुर 
बजा करून राहिलेला भाग; चौथाईपैकी तृतीयांश अथवा तीन | नगर । आणीक वऱ्हाडी महावीर । चैद्यमार तेही झाळे। ? -एर्स्व 
आण्यांचा भाग. -इनाम ३०. ४ गांवखोती वगैरेसहि हा शब्द ५.२६. [ सं. सुदर; प्रा. मोग्गरो; सि. सुड्गिरो ] 
लावतात. ५ सुञझाफरांची मालमत्ता सुरक्षित राखण्याच्या अटीवर - मोगर--वि. सुख्य. ` चालती मोगर चातुरंगी । ' -मातकी- ˆ 
दिलेले इनाम. [ अर. सुकासा ] मोकास-ी. वसुलापैकीं कांहीं | स्वयंवर ९९. [ सं. सुखर ] 
हिस्सा मिळण्याचा हक्क. “ मौजे वहू ताढुके पाबळ येथील सोगरसूळ, मंगरसुछ--न. धान्य, घन, इतर पदार्थाचा 
मोकास बावेचा अंमळ? [ अर. सुकासानंवाब]  , | समूह दानभै म्हणून जनतेकइन छटविण्याची क्रिया; खुर; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आगरा २५३६ मोचा 


TT ककल नत 
संक्रांतीला श्रिया उंसाची वगैरे लूट करतात ती; वोवसादान. * मोघड, मोघण--खीपु. (व. ) १ सुख्य धान्यामध्यें पेरळेहे 
मुक्तीचे मोगरसुल देवें। कां न कीजे। ? -भाए ६१९. दुसरें धान्य; उतवडा. २ असें धान्य पेरण्याचा नळा. मोगण प 
मोगरा--पु. क तिचें फूल; झुवकेदार फुलास वट-|. सोघडश्या-सी. (खा.) दोन फणी पाभर, शारदा 
मोगरा म्हणतात. ~न. मोगऱ्याचे फूल. सोगरेळ-न. मोग- गहूं, हरभरा या पाभरीतून पेरतात. मोघणा-पु मुख्य ह 
ऱ्याचें तेल. मोगरी-ली. (को. ) मोगऱ्याचें झाड. मोगण म्हणुन दुसरे धान्य पेरण्याचा नळा. गोन दिवा मोच 
मोगरी--र्री. कणसे बडविण्याचे लांकडी अवजार; लाकडी | ह्या अर्थी उपयोग. २ ह्या नळ्याने किंवा मोषण्यानें पेरलेले 
मोठा हातोडा; शेतांतील ढेकळे फोडणारें लाकडी औत. मुळ्याची | मोघणी, मोंघणी-खी. १ जोंधळा, वाजरी वगेरे मध्ये 
विलायती रंग" हो रंगाने तांबुस असते. [ सं. सुदर ] ०मार-पु. १ | हरभरा इ० ची केलेली पेरणी. ३ असे पेरणीचे काम ज्या नळ रे 
. (कपडे धुतांन, ) सोगरीचा मार देणे; चोप देणं. २ ( ल. ) चांगला, | केरे जाते तो नळा. मोघणा पहा, सोघरणे-कि. सोषणा 
खरपूस चोप, मार देणे. ' मोगरीमार चुधलेमार । ' -दा ३ ७.६५. | साधनानें शेतांत तास पाइन त्यांत बीं पेरणे, [ मोघण ] ; 
मोगळ, मोंगऴ--पु. मध्य भाशियांतून किंवा तातेरीहून| मोघम, मोहृगम---वि. सवैसाधारण; अनिश्चित अस्पष्ट रूप- 
हिंदुस्थानांत आलेली मुसलमानांची एक जात; मोंगल जातीचा | रेषेचे; खुलासेवार नव्हे असे (भाषण, काम,व्यवहार खची; संदिग्ध 
सुतडमान इसम. [ फा. सुघोछ्‌] मोगळाइई-खी. १ मोर्गळ॑ | ऐसे मोहगम हजरत म्हणतात यांत काय समजावें १? -रा ५. 
लोइांचें राज्य, अंमल, सत्ता. २ कोणत्याहि सुसलमान राजाची | १४५. [ अर. मुरहम्‌ ] ०बाब, बाबती-ख्ी कोणताहि 
सत्ता, त्याचे राज्य. ३ ( ल. ) वेबंदशाही. ४ करविशेष ( मोंग- | खुलासा न केलेला असा कर, वगणी दिवा पट्ट: कोणत्या वाबीकडे 
लांनीं बसविलेली मोंगळांचे हिरऱ्याची रक्कम ). -थोमारो २.७०, | खने करणेची हें न ठरवता वसुल केलेली रक्कम. | 
`. [ मोगल ] "्मललत-खी. कपरडाव, * परंतु मोगलाई मसळत| मोघल--न. तंबूचें, डेऱ्याचें मागील दार. [ अर ] 
यांस उमजली नाहो. ' -भाव ४८. मोगळाण-न. १ मोगलांचा मोघळ--प. (कर. ) गटार; पाट. ` गाय मोषळा सोघळानं 
देश; मोगलांच्या सत्तेखालीळं देश. २ मोगल लोकांच्यामधील, | गेली. * हळ 
मोगळ लोकांनीं सरकारविरुद्ध केलेले बंड, दृंगा,उठावणी. [मोगल ] | 
मोगळी-वि. १ मोगळ लोकासंवंधीचे. २ कपरी. “ ऐशियासं 
मोगली मन्सवा, इनाम देऊन आपला मतलब साधितील, ? 
र्म २०१. [ मोगल ] ०पुरंड-पु. एक प्रकारचे एरंडाचें झाड; 
वचा एरंड. ०बाजार-पु. जोराची दंगल, आरंडाओरड. ( क्रि० | नळा. 
जि क. (जक *बेदाणा-पु. वेदाणा; एक| मोच--खी. खाण्यास योग्य अशी एक भाजी. 
eR ०मिरची-खी. वांग्यासारखी मोटी | मोच--पु. मऊ कापूस ज्यास येतो असें झाड; सावरी; शेवरी. 
, भोपळं > मोचरख-प. मोच नांवाच्या झाडाचा, सावरीचा चीक, डिक; 
मोगळ--यु. काजूगर. र एक औषधी पदार्थ; सुपारीचे फुल. -ुंन्या १७१. 
मोळ उ. (र) चौपाखीप वाजूचीं छपरे. मोळ पहा. | मोचक-वि. मोकळा करणारा; सोडविणार, सुक्त करणारा; 
` छपराळा मोगळ उेवळे तर खथे फार येणार नाहो. * ' छटका करणारा; ( समासात ) भवमोचक; पापमोचक; णः 
मोगा--वि. (गो.) सखा; जिवलग (मित्र). -चित्रा मोचक. [सं. ] मोचर्णे-( काव्य ) मोकळा करणे; सोडणे; मुक्‍त 
“दिवाळी अंक १९२३६. " ° | करणें; सुटका करणें. [सं. मोचन, सुच्‌ ] मोचन-न. मोकळे 


मोगा-घो--पु. ( हेर. ) १ रहाटगाडग्याच मडके; मातीचा 
लोटा. २ नारळाचा सुयरा, पोगी; (कचित) नारळांत उद्भवणाऱ्या 
ह सकत मोयारा-यु. कोंब; कोम; अंकुर, ( क्रि० 
; फुटणे), र 
क प मदनगराकडे वापरतात. “ होईन सोचे वाहणा । पायीं सकळा संत 
फायतश्षीर, * जिर क निरुपयोगी; बेकि- | जञना। › -तुगा ११४१. [ दिं. ] मोचे खाणे-बखणे-पायपोसांचा 
-नि ८९५, [ सं, ] वचने मोघ होत नाहींत ... * मार खाणे, बसणे ०मोची--जी. एकमेकांमधीळ खेटराखेटरी ब्ल 
ls जोडाजोडी. मोचे फेडणें-क्रि. जोडे फेकणे; तुच्छ मानणे. 


मोघा--मोगा पहा: 

मोघारणे--न. नकसगाराचे हत्यार. 

मोघे--न. जोंधळा, वाजरी किंवा गहू ह्यांच्यामध्ये गोष 
ण्यानें पेरलेले धान्य; मोगण पहा. (व. ) असें धान्य पेरण्याचा 


(सामा) जाऊं देणे. [स. सुच=सोडणं ] 
मोचड--पु. जोडा. [ प्रा. ] मोचड़ी-खी. नाजुक जोडा: 
मोचा--पु. १ मोजा. २ जोडा; एक प्रकारचा बूट. हा अर्दे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


I NE 


होणे; सुक्त होणे; स्वतंत्र होणे; सुरणूक; स्वतंत्रता; मोकळीक; . 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
} 


स २५३७ आ 


' गन्वाजीवान्धत्ता) के खे इला जिसे छ जड २ २ गजवाजीच्रयानप्राप्तता । तेणें गवे इंद्रमा्था मोचे फेडी 1? ` मोजिच, मोजीव--क्रिवि. प्रमाण, [ अर. मूजिव्‌, सुजिव] 
५.१५२. [मोचा द्वि. ] सोइया--इ. खलःचर्चा; सारांश; ती साक्ष्यमू. राव्य ८,८१. 
मोची, मोचेकरी--पु. १ एक जात; चांभार. “ जौनगर |“ हा कागद साद्देवीं जतण करून ठेविला पाहिजे. याचा मोझ्या 
सलतानगर च्मैक। डोहर भाट बुरुड रजक । दांगट मोचेकरी होईल. ? -रा १ ६.४६. [ अर. सुवाझअ ] 
खाटिक । लोणारी आणि कैकाडी । २ -स्वादि ६.५.३८. २ मांग मोट--खी. (व. ) १ मोठी पिशवी; पोते; मोठे ओझे; गाठोडे 
जातीतील एक पोटजात; खानदेश व सोलापूर जिल्ह्यांत ही पोट- | ( वान्य, शेण इ०चे गाठोडे किंवा एकत्र जखडून वांघलेल्या पुष्कळ 
जात प्रामुख्यानें आढळते. -अस्पू ४७-४८, [ बे. सुचि; हिं. | वस्तूचा समूद ढीग, रास ). “ना तो सूये मोटे। बांधितां निकें। ? 
मोची; मोचा ] अश ७.२७४. २ वेलांकडून किंवा रेड्यांकडून विहीर वगैरेतील 
मोच्छाच, मोच्छाह--प. महोत्सवः कोणताहि मोठा | पाणी वर काढण्याचं साधन. ३ पाणमोट; पोटांतीळ पाण्याची 
उत्सव. [ सं. महोत्सव, महोत्साइ] रः ee येणें; पडणे; फुटणे; ह ). ४ (ढ.) पचुला 
पज , साली जमीनीवर पाइन त्याच्या पायांचे चारी खुर एकत्र बांध: 
हं आ पी मा परिमाण किवा परड्या निव क्त लेली त्याची स्थिति; भूत-पिशञाच्च बाधा झाली असतां माणसाची 
3 ; मापानें मोजून निश्चित करणे. ३ मापाने A य 
मोजून निश्चित केलेली संख्या. ४ (लांबी, वजन किंवा क्षेत्र यांचे) पठ वळवून त्यास वाब जाणें शिवा त्याचे हातपाय जखडले जाणे 
% र] गोज 2 DR ५ शिदोरी; उपहाराच्या साहित्याचे गाठोडे. ' मग आपुलाछिआ 
मापन किंवा माप. ५ मोजण्यासाठी घेतलेडे कोणतेंहि परिमाण, मोरां घेओनि एते 3 
TR म गोजणें; | टं पेओनि । सकळें एतें जालें । ' -दाव २०१. ६ दहा इजार 
[ सै. मा=मोजणें ] ०द्वात-दाद्‌-दास्त-ली. संख्या मोजणे; : हतात 
ख्या मोजणे सागणे ही संख्या. ( श्रिया फुलांची, दुर्वांची लाखोली बा त्यावेळीं 
गणना; मापन; मोजणी. [ अर. ] ०प-न. संख्या मोजणे; मापणें; या 
> a लक्षाचा दहावा अंश री योजतात. ) स्ह० शिनळ धरावा 
म जाप करण; संख्या. ०पट्टी-खी. मोजण्याची पडी; फूटसल. खाटेस चोर धरावा मोरेस. ० वांधणे-इच्छेविरुदध जखडून वांधे 
--वि. सोजलेला; मर्यादित किंवा इयत्ता ठरविलेला. २ इच्छेवि > केलय चिडुन तवा 
मोजका--वि. a मोजजा-प. मोजणी. ' आंबे ऐलायास त्याच्या इच्छेविरुद्ध एखाद्या कार्यास प्रवृत्त करणे; इच्छा 
भाऊक; साधारण. [ मोजणे ] lb / नसतां घरणे. ( वाऱ्याची ) «बांघर्ण-असंभाव्य गोष्ट करू 
जाहाळे असतील त्यांचा पकी मोजजा आजमासे कलन नाड पाहुणे, ०घरणे-क्रि. मोट जुं, सुरू करणें, हांकणे. सामाशब्द- 
बाबा १.२१२. मोजणी-छो. मोजण्याची क्रिया; संख्या ठर- ०करी-पु. मोट दांकणारा; मोटेवर काम करणारा. ०क(कु)ळ- 
विणे; मोजणें; मोज द्वि मोजमाप करणें. २ जमौनीचे मापन | न, याडोडे; कसे तरी वांधळेळे किवा नीट न वांधरेके गांठोडे. 
किंवा क्षेत्र मोजणे. [ मोजगें ] ०दार-पु. जमीनीचे क्षेत्रफळ काढ-| सोटळा पहा. °कुळी-ली. गांठोडी. ०उडी-खी. ( पाण्यांत ) 
गारा, मोजणी करणारा. मोजणें-कि. १ लका भार भ उडी टाकतांना हवेत असतांच स्वतःचे हातपाय पोटाशी धरून बः 
करेगे, २ (छ. ) भिणे; पर्वा करणे; मानणें; अभिमान धरणे |च नाद्र करून जी उडी मारतात ती. याच्या उलर चुव- 
मानणे; गणणे, ‹ यांच्या शुणापुढें न त्रिदशांचा आपणासि नग- |, उडी. मोरला-ळा-मोटली-ळी, मोरळे-ळे-पु्ीन. 
सोजी । ? -सोविराट ६.३८. अ मोटकुळें. पुरचुंडी; गाठोडं. “ परथुक मोटली सांपडतां प्रभु बहु 
मोजळा--वि. मोजलेला; मोजमाप केलेला;गणलेळा; विवक्षित | दर्घाला लादे । ? -मो सुदामचरित्र ( नवनीत ९. ३७५ ). मोट- 
रक्कम किंवा परिमाण ठरविलेला; मय.।रैत केलेला; मोजका. चण-न. १ मोटेंतील पाणी जेथें ओतलं जातें ती जागा. २ 
“ मोजल्या रुपयांनी संसार होत क ( कर. ) मोटेचे वडप; ल बी आगा मोरस्थळ, 
कसर करणें. मोजीव मापीव-वि. मोजलेले व मापलेले; नि। सोटस्थळ जमीन-नखी. मोटेच्या पाण्यानें भिजणारी जमीन; 
केलेलें, एकत्र जमा केलेला किवा विस्कळीत नव्हे ना विहीरीच्या पाण्याखाली, युडकीच्या पाण्याखाली मिजली जाणारी 
किती आहे हें माहीत असलेला. [ मोजणें व मा जार, | जमीन. याच्या उलट पारस्थळ. मोराळा-ळो-ळ-न. (मद्दाचु.) 
मोजवरी-लरी. ( सोनारी ) मोजपट्टी; एक प्रकारचा शिक्का. | १ गाठोडे; बंधन. * महातारी तमाचा मोटाळा गा । ' -चरिञर. २ 
सोज्या-पु. मापारी. ( महाजु. ) ( छ. ) सामान; संग्रह ( रोजचं व्यवहारोपयोगी भांडी- 
मोजबा, मोजबेदार--प. .( पर.) मोसवा व मोसवेदार कुंडी, खाद्यवस्तु इ० ). ‹ मोराळा बांधागा।? -सुत्रपाठ. सोख्घा- 
ड वि. मोटा वाहण्याचे कसब करून उपजीवन करणारा ओझीं किंवा 
पहा. 0 
थडी वौरेपासू चे रक्षण व्हावें गडे वाहून नेणारा, हमाळ. [ मोट ] 
मोज्ञा--स॒. थंडी वगैरेपासून हातपा च रक्षण व्हार्वे म्हणून 
त्यांस घालण्याची विविक्षित आकाराची पिशवी. [ फा. मूंझा ] | मोट--खी. मठ; एक धान्यविशेष; मरक्या, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५३८ मोड 


———— 


मोटका--वि. निपुण; निष्णात; नेटका; प्रत्यक्ष; मोठी--वि. थोरली. ०घोळ-खी. रस्त्याची वांकण, ०माय-- 
* मोंटका देओ वागारां हातु घाली । सवेंचि वैसे मागिलीँ पांसाळी । | खी. (व. ) आजी. “ मोठी माय मेली. ` ०होणै-क्रि. कु, ) 
-शिद्यु १०११. ` मोरका काळासीं सीतकारी । ' -भाए ४५८. | नहाण येणे. मोठे-बि. थोरले; ल्हान नाहीं तें; स्थूल (शरीर ); 
मोटका--पु. फडकरी. -कृषि ४७३. ( ज्ञानाने, वयाने, धनाने ) अधिक. ०पोड-न. (ल. ) अंत:करणाचे 
मोटका-को--वि. (गो. कु. ) खुजा; ठंगर; क्चुद. “ मोटके| औदार्य; दया, क्षमा करणें. ( क्रिश असणें). °शहाणे-(निदाथौ) 
दोघचि भाळेकार। ? -उषा १४३१. अतिमूखे. “ आपण मोठे शहाणे अहात. ' सोडा जात-वि. (व.) 
मोटकी--प. गायनशाञ्रांतील एक राग. ह्या रागांत षड्ज, | फार मोठा; खूप मोठा. -रणगजैना १७.९.२८. 
कोमल ऋषभ; कोमळ गांधार, कोमल मध्यम, पंचम; कोमळ| सोड--पु. १ पराजय; मोडलेली, फाटाफूट झालेली किंवा 
धैवत, कोमळ निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूणे-सपूणै.-वादी | विस्कळित झालेली स्थिति ( सैन्याची ); बखेडा. २ पाणीच पाणी 
मध्यम. संवादी षड्ज. गानसमय-दिवसाचा दुसरा प्रहर. ` |करणारा पाऊस; मोठा पूर. --खी. १ जुनींपुराणीं, फुटकीतुटकी 
मोटके--वि. १ थोडें. २ सूक्ष्म. रकासी न येणारी अशीं ( विकून टाकण्यासारखीं धातूची भांडी 
मोरगार--प. हमाल. किवा दागिने वगेरे. ) २ भाषेची मांडणी. ' मराठी शब्दांची 
मोटन--न. बोडण पहा. [ सं. ] छिगावचनाने रूपें कशीं कशीं होतात ह्याची एकदा मोड समेजली 
मोटवी--जी. एक प्रकारची मिरची; ही आंखूड व जाड |म्हणजे चाललें. ? ३ दूण; दुमड; सळ; केसांमध्ये काढलेला भांग; 
असते. उभ्या पिकाच्या शेतामधून पडळेली रेषा, ओळ; अशाच तर्‍हेची 
मोटवे--न. ( कों. ) लहान. पडलेली सामान्य रेषा ओळ. ४ (नदीचे, रस्त्याचे) वळण 
मोटखुती--वि. जाड घाग्याचें किंवा जाडेभरडे कापड. | किंवा वांकण. ५ दिशा; रोख; वळण; मोडणी; सवैसाधारण गति 
[ मोउ+सूत ] किंवा मागे. * जशी केंसांची मोड असेल -त्याप्रमाणें वत्ना फिर- 
मोटा-ठा--वि. १ थोर; जाडा. २ ( शब्दश: ल. ) अति-| विला म्हणजे लागत नाहीं. ? ६ पद्धत; रीत; वळण; प्रघात;सरणी; 
शयः जास्त; फार; अधिक (चांगल्या किंवा वाइँट अर्थी ). |रांख ( भाषणाचा, निबंधाचा, कृतीचा ) “ गणूची अक्षराची मोड 
“ दिसतोस तूं बरा भोटा।'-मोआदि २.२९. “ हाःमोठा|फार चांगली आहे. ? * घोषाच्या कुंडीं। नाद्‌ चित्रांची रूपडी । 
आळशी - अडाणी - शहाणा - चतुर-विद्वान - मूखे-लबाड इ० ? | प्रणवाचिया मोडी । रेखिली ऐसीं । ? -ज्ञा ६.२७६. ॐ हिशेव, 
-क्रिविं. थोर, परम इ० शब्दांप्रमाणें उपयोग ). फार, अतिशय. | गुणांक, मेळवणी, पोहणे, झोपणे इ० ची जी रीति ती. ८ खुरदा 
[ सं. महत्तर ] मोटाइई-ली. १ मोठेपणा; थोरपणा; जाडपणा. | किंवा ल्हान तांग्याणें नाणें ( पैसे वगैरे ). “ एक रुपयाची मोड 
२ ( ल. ) श्रेष्ठत्व. (क्रि करणे; धरणें; लावणे; मिरवणे; दाखविणे; | आण. * ९ -खीपु. जड होणे किवा दुःख होणें ( कामाचा भार 
भोगणे; बाळग; वाढवणे; सांगणें ). [ मोटा ] मोटाड-वि. | पडल्यासुळें किवा वाकून अगर दवून राहिल्यासुळें अवयवामधील 
अतिशय, अत्यंत मोठा; थोर; जाडा; जाड. [ मोटा ] मोटा- | किवा इंद्रियामधील ). आळस; वेंदपणा. ‹ हाताला-मानेला- 
घाटा-वि. १ मोटा व जोरदार, जाड आणि घिप्पाड (मनुष्य, |कमरेछ-मोड येती-येतो. [ सं. मुट-मुड्‌ = सोडणे ]. मोड 
जनावर ). २ बळकट; जाड्या अंगाचा; जाडेभरडे, बारीक, सुंदर, |पाडणै-क्रि. ( चांभारी धंदा) घडी पाडणे. सोडतोड-णीः 
नाजूक नव्हें असे ( कापड; धागा वस्तु). [मोठा द्वि] १ मोडलेले, तुटले सामान; त्याची दुरस्ती. २ एखादा व्यव 
मोरार--खी. तेलाने पट्रोलने) चालणारी गाडी [इ] मोटार-| हार, वस्तु वगैरे बदलून घेणे, विक्री करणं ( जुने दागिने, थातूर्ची 
खायकर-ली. फटफटी मोटार; पेट्रोलच्या साह्याने चालणारं | भांडीं इची ). ३ मिटवणे; तडजोड करणें; एकी घडवून आण 
सायकलसारखें दोनचाकी वाहन. मोटारहाक्या-वि. मोटार ( सांडण, कजे इ०सवंधीं ) ७ भाग द्वा अवयव. निरनिराळे, 


हांकणारा इसम. “ दोन मोटारहांके यांना पकडून नेलें. ? -के वेगवेगळे करणे ब ते पुन्हां जोडणे; दुरूस्त करणे; नीट कर" ` 


Del Nm हायव्हर] [ मोडणें+तोडणें ] मोडभांग-पु. भांग आणि जोरगत ह्यांच् 
मोटाळणें--कि. सोडणं. [ सं. मोटन ] मोठा-मोरा पहा. | दरम्यानची समुद्राची स्थिति. भरती आणि ओहोटी ह्या 
मोठाई--ली. (कॉ. ) मोठेपणा. मोटाई पहा. “ दासीची अवस्था ( वास्तविक मोडभांग व मोडजोहार हे दोन्ही शब्द 

आ] एर भो परा २९. ब दोन्ही शब्द एकमेकांच्या ऐवजी उपयोगी येतात). मोडमा ड 
मोठाब्या--प. साप. [ सोठा+वावा ] खी. मोडतोड; विष्व; सत्यानाश, मोड सुरा, मोड खुरी-उ'जी 
मोठाबापा--प॒. ( खा. ) वडील चुलता. [ मोठाःवाप] (याचें पाते मिटवितां येतें असा सुरा किंवा सुरी; मिटणारा बई. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोड २५३९ MS. | ` तः 


क 0 A SF 
[ मोडे+इरा ] मोडामोड -ली. ( कॉ.) मोडतोड. मोडक्या |  मोडणो--जी, १ शेतांतील कापणी केलेल्या घाटांची किंवा 
दळाचा खारथी-इ. (ल. ) अनाथांचा वाली; असाह्य स्थिती पिकार्ची कणसे मोडण्याची, खुडण्याची क्रिया ( मळणी करण्या- 
पत्या इसमाडा मदत करणारा; दीनदुवळ्यांचा साह्यकारी.  '।सार्ठी ); कापणी; मोडण्याची क्रिया. “ होता स्थळ पिकाची 

मोड--यु. वीजादिकांपासून मुलभूत अंश जो उत्पन्न होतो |मोडणी । होय सुक्ष्म वीजाची पुडझाडणी । ? -स्वादि १३. 
तो; अंकुर, कोम; सुगारो. ( क्रि० येणे; फुटणे ) मूळव्याध झाली | ५.४६. २ मागे; पद्धत; वागण्याची रीत; ओळ; मोड (-स्री. ) 


असतां शुदद्वारी होणारी मांसवृद्धि; एक प्रकारचा रोग, पहा. ३ मांडणी. ४ देवाला कौल लावले म्हणजे अमकी गोष्ट 
सोंड--वि. ( कर. ) खाष्ट. ने करावयाची तर उजवी कळी दे, नको करुं असें म्हणावयाचे 
मोडक--पु. १ एक जातीचा डोंगळा, मुंगळा किंवा माकोडा. असेल तर डावी कळी (प्रसाद ) दे, अझा प्रकारें कौळ लावण्याची 
२ एक उपनांव, क्रिया 


सोडकळ-व्डी--खी. दमून जाणे; थकवा; दमणक; | 
( म्हातारपणासुळें किंवा जास्त परिश्रम केल्यामुळें आलेला)-वि. १ 
मोडळेला;ऱ्हास पावलेला;नास पावलेला;नादुरुस्त झालेला (उद्योग, 
इमारत, व्यापार इ० ); नाश झालेली ( स्थिति). ( क्रि० येणे; 
होणे; चाळ; आणणें ) २ अव्यवस्थित; अस्ताव्यस्त; नादुरुस्त 
(सरंजाम, सैन्य ३० ) ३ तुकडे पडणारा, ढिसुळ, मोडणारा, 
पिरळ, फुसका; चुरा होणारा (तांदूळ इ०.) मोडकळणें, मोड- 
कळी येगॅ-करि थकणे; दमणे. ( म्हातारपणासुळे इ० ); नाश 
होणे; नवास पावणे; नादुरुस्त होणे-असणे; विघडून जाणें. -सोवन 
१२.१५९. सोडका -वि. मोडलेला; दुखविल्याने अगर भंगल्यासुळे 
मोडल्यासुळें निरुपयोगी किवा अधु झाला आहे असा (पदाथ). | छादन, खांडून नाहींशी करणें ब सोडणे याचा अथै रानांतीळ 
[मोडणे ] नतोड़का-वि. मोडावयास झाला; मोडकळीस झाडझुइप काढून साफसफाई करणें असा अर्थ ध्वनित होतो. ) 
आलेला. ०वाणी-पु. ल्हान प्रमाणांत व्यापार करणारा व्यापारी; | जसें:-देशपद्धति मोडणे. ' त्याचें लम त्यानें मोडले. ? २ तुकडे 
न्या पुराण्या मालाचा, तुटपुंज्या भांडवलावर धंदा करणारा | करणे; भाग किंवा अवयव वेगवेगळे करणे (यंत्राचे इ०). ३ वांक- 
वाणी, घेवारी; डाळपिठ्या, हिंगमिऱ्या वाणी. मोडकी-खी. वून तुकडा करणें ( कांठी, वेत, लांकूड इ०चे ) खुडणें. (धान्याची 
१ (सामा. ) मोडलेली स्थिति; मोड; पराभव; मोडल्या बदलें कणसे, भुड्रे ३०). ' जाइुगारानें काठी मोडलेली आम्ही पाहिली. ? 
अपयश. २ अडथळा; भ्रतिवंध; हरकत; अडचणीचे कारण. |४ तोडणे; नाहींसा करणे ( मंत्री, संगत, दुकानदारी, व्यवहार 
( कि० आणणें; ठेवणे; घालणे; येणें). ३ विषाड ( कामाचा, |इ० ), ५ विस्कळित होणे; विस्कट होणें; पांगापांग होणें (बाजार, 
उद्योगाचा, मताचा ). “चार मनुष्ये काम चालविणारी परंतु कामाची | मंडळी, सभा, कौन्सिल इची). ' म्हैस उघळल्यासुळे सभा 
मोडकी सुख्याच्या डोकीवर येते.? ४ खंडन; मोड; वितंडा; खोटे | मोडली. ? ६ खुरदा किंवा नाणे करून आणणे ( मोहरा, रुपया 
करून दाखविणे; निरुत्तर, कुंठित करणें. ( क्रिश येणे; आणणे ). यांचे) “ एक रुपाया मोडन नाणे, खुर्दा घेतला. 'पैसे करणें; (दागि- 
[मोडणें ] ०कांटी-काठी-ज्ली. १ मोडून पडलेले काटेरी झाड, |न्याचे, धातूच्या भांड्याचें ). विक्री करून पैसे घेणे ( जनावरांचे, 
` काठी. २ (छ. ) ज्या मचुध्याची सत्ता, अधिकार इ० नाहिशी वस्तुचे). ७ भंग करणें; अडथळा करणें; बिघाड करणे (झोपेचा, 
झाडी आहे अशा मनुष्याबद्दद उपयोग. झ्ह० मोडकी काठी | शांततेचा, चाळ कामाचा, उद्योगाचा इ० ). ८ विषडविणें;नासूश 
भलताच लारी. करणें; अवमानणें ( मन, मजी, इच्छा, हेतु ). ` पितृसत्यपालना 

मोडकु (कू)छ-ळ--न. ( गो. ) भात मळल्यावर, ठुडविल्या- | प्रभु कैकेयीचें न चित्त मोडून । ' -मोरामायणें १.४८४. ९ बिघाड 
वर भात्याण खालींवर करण्याकरितां व निराळें काढण्याकरिता | करणें; रचना, जुळणी नाहींशी करणें; विस्करणे ( पागोटे, निऱ्या 
तयार केलेली, टोकास ८-१० बोटें वाकडी असठेली काठी.  |इ० ). १० नाहींशी करणे; ओसाड पाडणे; (वस्ती, गांव,वसाहत). 
- सोड जोहार--खी. जोर नसलेली किंवा कमजोर भरती भांग; | ११ खंडण करणें; पाडाव करणें ( पक्ष, सत, वाद इ०्चा ). १२ 
ऐन भर निघुन गेल्यानंतरची पक्षमध्यातील भरती. [ मोडणें+|खचे करणें; नाश करणें; गमावणे; घालविणे; बुडविणे (वेळ, काळ, 
जोहार ( जोर शब्दापासून ) ] दिवस). १३ जोर हटविणे, नाहींसा करणे, शमविणे; दाबून टाकण; 


मोडणे--सपक्रि. १ तोडन खाली टाकणे, पाडणे; नाश करणें; 
विघाड करणें, ( इमारत इ० ); विस्कळित करणें; भभ करणें; 
नाहींस करणें (मोडणें आणि तोडणे ह्या दोन्हीहि क्रियापदाचा हा 
सवैसामान्य अथे आहे. तरी पण दोहोंच्या अर्थात बराच मेद्‌ 
आहे. (तोडणे पहा. ) तोडणे याचा अथे कांहीं तरी सोठें, अचा- 
नक, भयंकर कृत्य करून तीक्ष्णवारी जोरकस इत्याराचा उपयोग 
करून किंवा जोरानें किंवा एकदम हिसकून एखाद्या वस्तूचा नाश 
करणें, आणि मोडणें म्हणजे पदार्थाच्या आकारांत, स्थितोंत बदल 
करणें. उदा रान तोडणें आणि रान मोडणें हे दोन वाक्प्रचार 
घेतळे तर पहिल्यांतील तोडणें याचा अथै रानांतीळ झाडें तोडून, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोडा 
bs SUS SEM र a == 
घालविणे, (तहान,सूक, काळजी,संशय, भय). १४ जिरविणें; कमी |  मोडती--खी. ९ कांहीं एक काये होऊं न देण्याविषयी 
करणे; बाडविणे (खोड, व्यसन, गंवे,-०). १५ स्थिरस्थावर करणे; केलेला भाषणादि व्यापार; बंदी, मनाई; अडचण, अडथळा; 


सांत्वन करणे; नाहींसें करणें ( भांडण, झगडा, दंगा ). १६ भंग | अटकाव. (करि० घालणे ). “ मी जाणार होतों परंतु त्यांनीं मोडती 
करणें; अतिक्रमण करणे; उल्लघन करणें ( कायदा, हुकूम, आज्ञा, | घातली म्हणून राहिलो.? २ मनाईची, अटकाव केल्याची, हरकत 


_ वचन,करार इ०). १७ रद्द करणें; वंद करणे; काढून टाकणं(कायदा; 
नियम, विधी, संस्कार, समारंभ). १८ दिवाळे काढणे;नाश करणे; 
मोडतोड करणें. १९ पुसून टाकणे; नाहींशी करणें; खरडून टाकणे; 
मागमूस दिसूं न देणें. “गाडीची वाट फेसारीनें मोडावी. ! 


घेतलेली स्थिति. [ मोडणे ] ०घेण-थांबणे; मागें घेणे; ओढून 
घेणें; खच. 

मोडवर्ण--क्रि. ( प्र.) मोडावणं पहा. 

मोडघांक--खी. हातांत घालण्याचा ख्ियांचा सोन्याचा, 


मोडणे हें तोडणें या क्रियापदाहून भिन्न आहेच परंतु याच अर्था-|रुयाचा एक दागिना. [ मोडणे+वांक ] 


सारखं भासणारे फोडणें या क्रियापदाहूनहि भिन्न आहे. फोडणें 
पहा. 
गोंधळविणें; कुंठित करणें; निरुत्तर करणें. २ पराजित करणें; फजित 
करणें. “ त्याचा हा परिपाक आजि दिसंतां या पंडिता मो डिलें । ? 
-सारुद ६.६४. 

मोडणे-सक्ति. उकरणं. ' जसा न भोडिलिया विहिरा । मग 
आपल्या उगमीं झरा। भरोनि ठाके । ? -ज्ञा १५.२६९. [ स, 
सुटू, सुड्‌=मोडणें; सं. मोटन; प्रा. मोडण; हिं. मोडन ] मोडणे 
शब्द उत्तरपदी येणारे कांहीं वाकप्रचार (एखाद्याचे) भन मोडणे 
त्याच्या इच्छेविरुद्ध जाणे, न ऐकणे; त्याची आज्ञा निष्फळ करणें; 
मजीच्या उल्ट जाणें. घर मोडणे्कुटुंबातील माणसांची पांगापांग 


मोडविळी--खी. भाजी इ० चिरण्याचं एक साधन; जिचे 


मोडून टाकर्णे-काढणे-१म्हणणे किंवा बोलणे खुंविणं; पाते उघडतां व मिटतां येतें, मोडून खालीं पाडतां येतें अशी विळी. 


ळी, इळी पहा. 

मोडशी, मोडचश्ी--खी. रेच; थडी होऊन लागलेली हग- ” 
बण; अजीणे; अपचन. [ मोडणे] ०उतर ण-( ल. ) नक्षा उत 
“ शिदे यांचे फौजेस हांसत हाते त्यांची मोडशी उतरली. ' 
-भाब८१. (एखाद्याची) ०जिर चिणं-एखाद्याची खोडकी जिर- 
वणे; त्याला खूप चोप देणे; त्याचे पारिपत्य करणें. * हृह्ढीच्या 
काळीं एखादा फडक्यासारखा वेडा पीर जर कांहीं गडबड करण्यास 
आरंभ करील तर सरकार त्याची मोडशी एका क्षणांत जिरवील. ' 
-निवंधचंद्रिका. 

मोंडळ--न. बेडकाप्रमाणे ओरडणारी, निर्विष, दुतोंडी, 


करणें. प्रॉमिसरी नोट मोडणे-ती बाजारभावाने विकून मोवदल्याचे आखूड, जाड, रंग वांडा-तांबूस अशी सर्पाची जात. -बदलापूर 


पैसे घेण. दिवस मोडणे=दिवस खच्चे करणे. भय मोडणें=भय 
चालरीत मोडणें=चाळरीत 


घालविणे; भीति वाटेनाशी करणे. 
सोडणे, ती न पाळगें. मातीचे चित्र मोडणें-तें छिन्नभिन्न करणें. 


मोडणें--अक्रि. १ भम होणे; डिन्नविच्छ्नि होणे; विस्कळित 
होणें. २ ऱ्हास पावणे; अपकर्ष पावणे; कमी होणे. ३ (एकादशी) 
निष्फळ होणें. ४ मोडून जाणें; भाराखालीं, दाबाखाली नमणें. ५ 
क र होणे; निर्जन होणे; 
कांची वस्ती नाहीशी होणें. ७ दिवाळे वाजणे; मोडतोड होणें. 
८ वेद्‌ पडणें; चाळ नसणे ( उद्योग, कारखाना, धंदा ). ९ नांबा- 
शोर गोर, सदरांत 
र डतो? ' हिंदुस्थानांत 
लंका सोडते. ' १० स्मृतीतून नष्ट होणें; विस्मरण पडणे (आचार, 
न नाळ श्रमामुळें ) 
; “नाण नासा होणें; कसकसणें. १२ | एक प्रकारचा 
तुरणे. ( अंग) मोडून येण -कसकस येणें; तापाची कसर येणे; 
हातपाय मोडून येतात, मोडते घेणे-नाकबूल करणें; इनकार कमजोर होणें; अंग मोडन येणे; 
हरणे; पाउल मागे घेणे. 


प्रकृति खालावणें; ऱ्हास होणें. ६ ओसाड 


खालीं येणें; मध्यें अंतर्भाव होणें; जाणीव 
येणें, अंतेसूत होणे. “ पुणें शहरांत भांबुर्डा 


रूढी, पद्धत यांचें ). ११ ( अशक्तपणासुळें, 
ढिळे पडणें; दहृतबल होणें; 


करणें; नाकारणे; माघार घेणे; मागे 
मोडता काळ-प. अपकर्षाचा, मंदाईँचा काळ 


जो धम करील तो धर्मात्मा. [ सं. सुटूनदृणे करण: डार करणे ] 


३४८. माढूळ पहा. न 

मोडा--प. १ हरकत; विघ्न; अडथळा; नको म्हणणें; नकार 
देणे; मनाई करणें; कांहीं एक कार्य होऊं न देण्याविषयी केळेला 
प्रतिबंधक व्यापार. २ अशा व्यापारानें कार्याची झाळेली कुंठिता- 
वस्था; खोळंबा; हरकत केलेली, मोडता घातलेली स्थिति. “ 
न्याने चार दिवस आंवजेचा मोडा केला. ? ३ पाठ न 
खुची; घोडी. ४ गुरांचा व शेतकामाचा सुटीचा दिवस: ५ ( मर 
विद्या ) आपल्या मानेवर जोडीदाराने हात ठेविला असतां आपल्या 
बाहेरच्या हाताने मानेवर ठेविळेल्या जोडीदाराच्या दवाताचा पैजा 
घरून तो सुरगळून जोडीदारास चीत करणे. ६ घडवंची. [ 
मोडा-मोडता घाळपी-क्रि. अडथळा करणें; विघ्न आणणे 
हरकत येणें. ‹ भोपाळावर स्वारी करण्याच्या राघोजीच्या बेताह 
इंग्ल्शांनीं मोडता घातला. ? -विवि ८.७.१३९. कुव ॐ 
रोग; आळस. ०खा-पु. ( कु. ) जेथून दोन र 
फुटतात तें स्थळ. ०ष्चणी-स्ी. गळाठून जाणें; हृतंबळ € ” 
कसकसणे. [ मोडावा ] 
मोडावर्णे-अक्रि. यके; दमणें; मोडकळीस येणं; कोसळणे; शम, 


* मोडत्या काळी | दुखणे यांझुळे रलानि येणे. ‹ मोडावला जाणो निकुंभ । | 
बञ्जनाभ। मग पाठीसि घातला सांब । मदन वीरे। ' “कथा '” 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोडावणं २५४१ नवल 


पयाय १ क लि 

१३.६३. २ देहस्टति नाहींशी होणे. " राया हें वोलतां | अडचणी किंवा भय दाखवून, अनियमितपणे वागन योजना 

होये। तेणेचि मोडावळा ठाये । ?-ज्ञा १८.१६१३, ३ वाढ खुंटणे प्रयत्न हाणून पाडणारा. २ अडथळा, हरकत, विघ्न जाणता 

क्ति se [मोडणे ] ३ कांही अवयव, भाग किंवा गात्रे मोडलीं आहेत ज्याचीं असा; 
मोडावरण--अक्रि. (धान्या दिकांना ) मोड येणे; अंकुर फुणें.|( समासांत हात, पाय, बोट इ० शब्दांशी जोडन, जसें-) हात- 
मोडाबळ-- खी. (इ.) १ मोडतोड; दुरुस्ती. २ डोंगर |मोड्या=ज्याचा हात, मोडला आहे असा ( माणूस, पशु इ० ) 

फोड्न केलेली झेतजमीन; जमीनींत डागडुजी करून ती झाडें लाव-| मोढ--पु. अंकुर, मुगारा. मोड पहा. 

ण्यासाठी ब्यवस्थित करणें; पडीक जमीन उपयोगांत आणे. | मोढा--पु. १ नदीत घुसलेला आणि पाण्यानें बहुतेक वेष्टि- 


[ मोडणे ] ळेला असा जमीनीचा पट्टा. २ खोळ ओढा, ओघळ किबा ओहळ 
कि ः डू रि द्व 
मोडिक--वि. कुत्सित. -शर. ( पाणी असलेला किंवा नसलेला ). 


मोडी--जखरी. नटणे; सजणे; शृंगार. -दार. र 
सोडी--ली. १ जलदीने मराठी भाषा लिहिण्यासाठी वणे नरी ( व Ms Sn उ 
मोडून लिहिण्याची प्रचारांत आलेली पद्धति. २ प्रकार; सरणी; यया). सोडा, सा कोणी वाचा. 5 
पद्धत. ` त्या रजाची स्वरूपमोडी । ऐके निरवडी सांगेन। ? -एभा सोल मो (ब-) १ मरण, सत्यु. २ मोठें संकट. 
२५.२१९. ३ सुरमाची पुटकुळी. [ मोडणे ] ०लिपी त्र. जलद प ० येणं). ३ र [ स. शृत्यु; प्रा. En हि. पं. 
लिहिण्याची लिपी; मोडी लिपी ही हेमाड पंडितानें उपयोगांत |. _ 3" सोत; भर, त्‌ ] लया नि मरणे- 
आणली. मोडीच्या सांप्रतच्या स्वरूपावरून ती देवनागरी( बाल- | होऊन अथवा समाजानं अवमानिङेल्या स्थितींत मरणे. 
बोधी )चीच परंतु लिहिण्यास सोयीच्या अशा मोडणीची बनलेली | मोतड, मोथड--न. खटाटोप. “ गाढव गाढवीसि , दुंयड । 
असावी असें दिसतें. “ मराठी साम्राज्याच्या उद्यापूवी तीने |न करी अलंकार मोथड । ' -एभा १३.२२१. 
बर्षोपासुन मोडी लिपी प्रचारांत होती ! -ज्ञाको ( म ) २१८. . मोतद्दार, मोताइदार--प॒. घोड्याला खरारा करणारा, 
सोडी--खी. (वे. ) ऐंद्रजालविद्या. ` त्याला दाणापाणी देउन त्याचो निगा राखणारा नोकर; सईस; 
सोडीव--वि. १ घडी करतां येण्याजोगा; आटोपसर आका- | खासदार. [ अर. मुत अहिहृदूऱ््काळजी घेणारा ] 
रांत ठेवतां येण्याजोगा; ज्याचे अवयव सुटे करतां येतात आणि| झोतरिंगणी--खी. रिंगणीची एक जात. [ मोती+रिंगणी ] 
पुन्हां जोडतां येतात असा (पलंग, टेबल इ० वस्तु किंवा यंत्र ).| जोतसबी--खी . फडणिशी; हिरेवनिशी, -थोमारो ९. 
२ मोडतोड झाल्याकारणाने विकून टाकळे पाहिजे असें; विक्री १०६. मोहतसबी पहा. 
करून मोडण्याजोगे; विक्री करून किंवा बदलून घेण्याजोगे; मोडीला मोताद्‌--खी. १ ठराविक किंवा परिमित प्रमाण किंवा 
घालण्याजोगें ( सामान, दागिने, भांडी इ०) ४ फुटकी तुरी | परिमाण (अन्न, औषध, पैसा इ० चे) ठराविक भत्ता किंवा 
भांडीं, दागिने, इ० आटवून किंवा पुन्हां सांधून नवीन केलेलीं | ळकत, २ प्रमाण; इयत्ता; मर्यादित रक्कम. [ अर. सुअताद्‌= 
(भांडीं, दागिने इ०); मोडलेल्या दागिन्यांचे किंवा धातूच्या ठराविक; अर. सुइताजञन्दरि्र ] मोतादि- दी, मोहोताजो-्री. 
सांडथाचें केलेलें. ४ नादुरुस्त; फुटका; मोडका ( कोणताहि पदाचे); ठरविकपणा; मर्यादितपणा; परिमितपणा. , 
तुकडे तुकडे झालेलें, [ मोडणें ] ०अडकित्ता-प. ज्याचे पाते मोताद--खी. १ अगदीं ठुरपुंजा पदार्थ. २ दुसिक्य; अभाव. 
आंतील बाजुनें व बाहेरील बाजुने मोडतां किंवा वळवितां येते |, पादशाही बन्दे तुम्ही सनिध असतां पादशाहीची ही दशा होऊन 
असा सुपारी कातरण्याचा अडकित्ता. ०घड़ी-ली. घड्या मोड | रीस मोहोताजी व्हावी हे अपू आहे. ? -दिमरा २.१२५. 
डेली कापडाची गांठ किंवा गटा. मोडून घेणे-करि. पाडाव करणे ३ मध्यमपणा. -मदवा २.३०. -वि. नादार; दरिद्री. प्राप्तीचा 
काबीज करणं. “ तयाचा देद्ददुर्ग हा थारा । मोडनि घेतला तो अभाव दसीवितांना समासांत नामास जोडून योजतात. उदा० 
वौरा। › -ज्ञा १०.१०५२. मोड्न-मोडोनि येणे-कि. झाड अन्नाला-व्नाला-खर्चाळा-मोताद-भन्न, वजन इ० ज्यास मिळत 
उव्याइतके, मोडण्याइतके बहारीचे झाडास पीक, फळ येणें. ' निब नाहीं असा. [ अर. सहूताजी=कंगाली, गरिबी ] 


निवोळियां मोडोनि आला । तरी तो काउळियांसीचि सुकाळु 
जाहला । ? -ज्ञा ९.४३८. सोताना--प. १ लढाईत मरण पाबलेख्यांच्या सुलाबाळांस 


मोडे--न. (कु. ) ताप; अंगमोडन येणारा ताप. [ मोडणे ] | दिलेली देणगी -होके १२३. २ बालपरवेष. [ अर. मत्‌] 
मोड्या--वि. १ मोडतोड, नाश, विध्वेस किवा नासाडी| मोताळा गुजराथी ब्राह्मणांची एक जात किंवा त्या 
करणारा-करण्याच्या स्वभावाचा किंवा करण्याच्या प्रवृत्तीचा; [जातींतील एक व्यक्ति. 
शको. ६. १९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोतिया र २५४२ र मोदी 


मोत्रा--प. घोड्याचा एक रोग. -अश्वप २.१४०, 

मोत्साच, मो' साह--प. महोत्सव; मोठा उत्सव; मंगल 
प्रसंग. [ सं. महोत्सव, महोत्साह ] ऊ 

मोथ, मोथा--ल्री. ए: नागरमोथा; एक सुवासिक गवत व 
कंद. [ सं. सुस्ता; प्रा. मोत्या; हिं. पं. मोथा ] 

मोथळा--पु. मोदळा पहा. 

मोद--पु. आनंद; आल्हाद; उल्हास. [सं. सुद्=संतोष 
पावणे ] 

मोदक--पु. एक पक्घान्नविरेष. ` तडस भरोनि येती तिडका । 
मोदक बहु चारिले देखा । जेविता आमुचा आवांका । गलित 
झाला तेधवां ' -ह १२.१९२. २ (छ.) सुष्टि मोदक; खरपूस 


मोतिया--ए. १ मोग्ऱ्यांतील एक भेद. २ मोत्याचा 
मोतीया रंग-पु. एक प्रकारचा मोत्यासारखा रंग. 
मोतिळग--वि. मोत्यें लाविळेला; मोत्यांचा हार; मोत्यांचे 
सर. “ तिये पदीं जे सुलीन । तेंचि जडित पदक जाण । सुक्त 
सोतिलग संपणे । शुणेविण लेइलासे । ? -एरुस्व १.२९. सोती-- 
सोत-दाणा-प ( तंजा. ) हिरे ब मोत्यं यांनीं जडित अशी नथ. 
मोतीं-न. १ समुद्रांत शिपीच्या पोटीं जे रत्नः उत्पन्न होते 
तें; मौक्तिक; मुक्ताफळ; मुक्ता; मुक्तिका. मोतीं वजन करण्यासाठीं 
पुढील वजनांचा उपयोग करतात.- १३॥। टक्के किंवा-१६ तंडुल= 
१ रति, २४ रति=१ टांक. १६ वदाम=१ दोकडा. ६। दोकडे=१ 
टक्का; १ टाक=६२ द्रायग्रेन. -छअं. ७१. १६ बदाम=१ दोकडा. 
१०० दोकडे=१ टक्का, चव. १३॥ रक्के=१ रती; २४ रती=१ढांक; 
२६ आणे=१ रती. २४ रती=१ टाक. -सुंब्या १२०. २ वरील 
पदार्थासारखा कृत्रिम पदाथे करतात तो; नकली मोती. ३ सोन्याच्या 
तारेत मोतीं ओंबून त्याचा नाकांत घालण्यासाठी जो दागिना 
करतात तो; नथ. ४ डोळ्यांतील एक विकार, विकृति. मोती विदु; 
सोतिबिंब; पटल. ( क्रि० उतरणे, पडणें). [ सं. मौक्तिक; का. सुत्त; 
प्रा० मोत्ता ] (बाभ्.) नाका पेक्षां मोती जड-मोतीं हें नाकाला | प्रमुदित; उल्हसित. [ सं. ] 
शोभा आणण्यासाठी असतें. मोती जड झालें तर नाक तुरण्याचा| मोदळा, मोधळ्ा--पु. चिराचे सुत उकळण्यासाठी तें 
संमव असतो यावरून एखाद्या गौण वस्तूला मुख्य बस्तपेक्षं | ज्या रह्दाटावर घालतात त्या रद्दाटावर खांबण्या ज्या मातीच्या 
अधिक महत्व आप्त होणे याअर्थी योजतात. मोतीदाणा-वि. | गोळ्यामध्ये उभ्या करतात, बसवितात त्या गोळ्यांपैदीं प्रत्येक. 
मोत्याच्या दाण्यासारखा सुंदर ( मनुष्य, अक्षर ) ` धन्य भगवाना | २ ( सामा. मोधळा ) सैल वांधलेला गवत, काटक्या इ०चा भारा; 
नेलास सोतीदाणां › -ऐपो १३८. मोत्यांचा भांग-पु. केसांच्या गुरांनी खाऊन उरलेल्या कडब्याचा भारा. ३ ( छ. ) अगडंबंब, 
भांगात घालावयाचा मोत्यांचा दागिना. एक तऱ्हेचा मोत्यांनीं जड, किंवा ज्याला आपलें शरीर पेलतां येत नाहीं असा माणुस, 
शुंफिलेडा दागिना. -तुळसीदास शाहीर यांचे पोवाडे. मोत्यांची | प्न, किंवा वस्तु. ४ मातीचा गोळा; डिखला; चिखलाचा गोळा. 
आओळ-ली. सुंदर वळणदार अक्षराबद्दद योजतात. मोतदिाप-| कैचा लोंवेवीणं कांबळा । मातियेवीण मोदळा । ' -ज्ञा १८ 
पी-ली. बीत मोतीं तयार होतो ती शिंप. मोतिबिंदु, मोति- ८१४. ५ गांगेडें, ओझें. * देह नश्वरत्वे देखिळा । विठ्ठामूत्रांचा 
जि, क विषय एक नेत्ररोग. ( क्रि० उतरणे; |मोदळा। ' -एभा १०,१८९. ६ मोहाळे; धार काढण्याच्या : 
REE): शिवाय इतर वेळीं दूध पिऊं नये म्हणून वासराच्या तोंडावर 
मोतीचूर--ए. १ बारीक कळ्यांची. बुंदी; लाइचा एक | असलेलें तरट वांधतात तें. ७ सुन्छ, -अम्र ६.४९. ८ शिररहित 
अकार. २ घोतर, छगडें इ० यास असलेला जरीचा किंवा शोभि- देह. “ निरंजन तो जना वेगळा । आधार पाहतां न दिसे डोळां! 


०चिडा-३. एका विशिष्ट आकाराचा नागवेलीच्या पानांचा विडा; 
विवक्षित पद्धतीनें केलेला विडा. मोदर्ण-अक्रि. आनंदित होणे; 
आनंद मानणें; उल्हासित होणे. [सं. सुद्‌ ] मोदराशि-पु. 
आनंदाने भरळेंला किंवा व्याप्त असा. ' सदानंद जो मोदराशि। 
तया भेटवी आजि दामोद्राशी । * [सं. ] सोद्ित-वि. आनंदित; 


वत कांठ, किनार. 
जास अवयवद्दीन केवळ मोदळा । याहूनि भिन्न । !-स्वादि ६.१.२८ 
मोतीण--श्री. एक पांढऱ्या फुलांची वेल. [ सं. खदून-गोलक ] 


मोतीयाळं-न. (गो.) लहान माझांची एक ' जात. 
मसाप ३.३. 
मोतुर--अ. पाट. मोहतर-त्र पहा. ' आपल्या भावाचा 
“क ब हॅमळेटच्या आईशीं मोतूर लावून. ..? -गीर २९. 
"४३. १ कुत्रा, २ (छ. ) लहान सुलाची बुकी. 
( छ. ) पिकदाणी. SRS 
मोत्याळ-ज्नी. एक प्रकारचा तांदूळ, 


मोदाड--न. थोबाड. न 

मोदी--पु. १ मोठ्या किंवा थोर इसमाच्या पदर 
दिवाणजी किंवा कारभारी; सरकारी खाणेपिणे इ० चा सवे संर 
जाम ज्याच्या स्वाधीन असतो तो. २ धान्याचा दुकाना 
सवैसंग्रह्ह जवळ बाळगितो असा जो वाणी त्यास 
धान्याच्या खरेदी-विक्रीचा धंदा करणारा. [ हिं. मोदी; अर 
सुदाई=निधिधारक,टूस्टी ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


t 


सार. -वि. सुखदायक; आनंददायक. [ सं. मुद्=एकञ्र करणें] 


मोदीखाना २५४३ EE | पलो 
= = कल NN 


= 
मोदीखाना--पु. लष्कर, सैन्य इ० ची धान्यादि चिचोळा | 
Pe द ळा भाग किंवा भशिर; तुळईचे पुढे 
ठेवण्याची जागा किंबा ह्या.सवंयाचे खाते; सैन्याच्या पुरवठ्याच्या | इमारती लांकडाचा abe तुळईंचें पुढें आळेळें टोंक. किंवा 
ह ला आहेत अशी इमारत. ' पदाथ भरपूर | मोप--वि. (व. ) पुष्कळ; बहुत; विपुल; अमूप, ह्या शब्दांची 
क व । अन्य रूपॅ- उमोप, उमाप, म्वाप अशीहि आहेत. “ गाभेवनांचे 
मोघा--वि. मग्ध: ह; ; -|करौनि माप। सविजे परिमळाचे मोप । ? -शिश्च॒ २५२. [ अमप 
1-5 सुचः स्तब्ध, ' ज्ञान पावोनि नव्हे मोधा । से. मा=मोजणें ] मोपणे-क्रि. मोजणे. * भयुर्दिना सगरश्च 
स्वसपीद्ा म्रवोधी । '-एमा ११.१०१६. [सं. सुख ] *गोळा-| पठियेसि मोपी । ?-अकक २, विल रसमंजरी. 
उ. १ गात्ांच्या क्षीणतेमुळे जो वाकला आहे आणि जो सदा| मोपला मापिला--पु. मळवारच्या मुसलमानांतील 
जुडी करून बसतो असा परस्वाधीन झालेला रोगी किंवा म्हातारा जातत माह सुळ Ns 
माणुस; स थोरा किंवा बोजड अंगाचा, मोठा, अवजड सोफत--वि. फुकट; विनामुल्य. [ अर. माफी 
इसम; जडगोळा. [ सुग्ध-सुडा+गोळा ] प RAR म ; 
कटा भर लका र मोब--पु. ( वे. ) रास. ` उताचा मोब घाला. ? [ का. 
ब जुनाट ; कुनलेला; जुनाट झाल्यामुळें मोबत, मोबद, मोहबत--खी. १ कृपा; प्रेम; बवा 
भकत EE ; त क मेहदरवानगी [ अर. महब्वतू-्मैत्री ] 
मारलें स (व.) :तोंड; सुसकट. मुंडके. “ मोधाडावर मोबदला, मोबादुला, सुबादळा--पु. १ एक वस्तु 
क कवी . _ | देऊन तीबद्दल दुसरी वस्तु घ्यावी अशा तऱ्हेचा जो व्यापार तो; 
मोधाडणे--अक्रि, मारणे. ' ऐसा मोघाडीन कीं याद राख. अद्लाबदल. * त्या Reh दच आल 
याड Hl मोदी साना मोदीखाना पहार घ्यावा ? -मराचिथोशा ५३. २ हिशोवांतील एका सद्रांतून किंवा 
नि, मानयत--खी. कळीच्या पानाचा शेड्याकडचा दात्यांतुन दुसऱ्या सदरांत किवा खात्यांत घालणे. ३ वसूल. 
भाग; पानाचे जे तीन भाग करतात त्यांपैकी शेवटचा, तिसरा |_क्रिवि, एखाद्याच्या ऐवर्जी किंवा बदल, [ अर. सुवादला ] 
भाग. आगोतली [ सं. मौन; मोनाःसुका ] म पपतक फला 
सोनजात---खी. सुकें जनावर, पु; सुका प्राणी. [ सं. मौन-- | त्या शा ब तावात ब ७ 
म. जात ] - डू 
-इमं १२. 
मोनवत--( प्र.) मौनब्रत पहा. 
ी खुंटाचर बा-मोंबा--पु. सुगावर पडणारा रोग; - 
मोनवा, मोना--य. (को. ) १ केळीच्या इ कवा द वेळीं पाऊस ह पडला तर हा होतो क्य र ग 
ताड माड इ० च्या मध्यांतून जे नवीन (सुरळीसारखें) पान/ बार न 22 0 न 
निघते तें; सुयरा; कोंब. ह्याच अर्थी सुनवा असेंहि रूप आहे. मोबार-मो ल (कॉ. ) नदी व समुद्र यांच्या संग- 
२ केळीच्या खुंटांच्या सुळाशीं जो नवीन कोंब फुटतो तो किवा | माजि a ess जागा; खाडीचे 
असा कोंब तेथून काहून दुसरीकडे लाविकेला असतो तो. ' केळीचा | डं धा अड | झाली तर खाडीचे मोबारी 
मोना जोरांत आहे. ? _वि. १ मुका; न बोलणारा. २ असंतोष इ० | ससुद्रतीरीं न द्यावी. *. अर. भभवर्‌] 
मोम--प. मेण. [फा. मोम ] ०ज्ञामा-पु. सेणकापड. 


कारणांमुळे मुद्दाम बोलत नाहीं असा; निःशब्द. ३ (कु. ) वागुल-| सोम्‌, ] 
बोवा. [ सं. मौन ] मोनेपण-( कों. ) सुकेपणा. मोनाभक्ष्य-न. |“ खचै किरकोळ खाद्या व सोमजामा यांस, व हुण्डणावळ अधिक 


(कु. ) अंडे. लागली. ' -मदबा १.२१. ०दीळ-वि. हळुवार; येणहृदयी. 
मोने--वि. थोर. ‹ राणत्यायच केला तर नाहक दु्निमित्य होईल यास्तव मोम्दी- 
मोप--न. (व. ) १ चिखलाची, मातीची वीट; कच्ची वीट; | लही जाली. सद्वा १.११५. “बत्ति-खी. मेणबत्ती. ' झाडें 

भेंडा. २ ( महानु. ) पेटी; भंडार.  उघडिलें माणिकांचें मोप । मोम्बत्त्यांची लावणें तीं पुसून लावावी. ! -पया २८६. मोमद्या 

-दाव १३७. ३ ठसा. ` सष्टीचिये टांकसाळे । शरीराचे मोप पीर-वि. ( व. ) फुकटखाऊ व मिजासी. ् न 

पडिले. २ -भाए २४७. [ माप ] मोपाळे-न. विटा घालण्याचा कक म या चुंबन ` नमस्करीति सोमे 

साचा; विटाळें. मोपे-न. मोठी कच्ची वीट. 1? . [ ध्व. 
मोप, कवक लीची (पत्ताच, टेकडीचे सोमी इळे-इळे, मोमिले--वि. मशारनिल्दे. नरसिंगराव 

पवैताच्या रांगेचे ) ढे आळेळे टोक किंवा शिखर; जमीनीचा  मोमीइले. ! [ अर. सूमा-इेहू ] द द 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


> खोंडा'च्या कपाळावर पांढऱ्या रंगाची टिकली असते त्यावरून 


मोमीन BSS मोरबंडी 


DTU OUT UE i MMS 


मोमीन--प. मुसलमान कोष्टी; मुसलमानांतील एक जात. | मोरकी, म्होरकी--खी. मोहरकी पहा. 
[ अर. मूसीन=सनातनी ] मोमनाऊ, मोमनी, मोमिनी-वि.| _ मोरघार--ली. एका पक्ष्याचे नांव; भारद्वाज पक्षी. काव- 
मोमीन जातीच्या विणकरी लोकानी तयार केळेछें, बनविलेले. |ळयाच्या आकाराचा, काळया रंगाचा व पिंगट, तांत्रुस असा 
मोसुर इ. गरम राख; फुपाटा. सुंबर पहा. ' चटणीसार्ी |पिसारा व लाळ शुंजेसारखे डोळे, वारीक चोंच असलेला पक्षी. 
वांगी उकडण्याऐवजीं आपल्या चाळीम्रमाणं मोसुरांत भाजून काढलीं | . मोरचंग--पु. चंग; मुखवाद्य; हें वादय दातांत धरून उजव्या 
असतां तीं विशेष रुचिकर लागतील. ' -पाञ्चिमात्य पाकशाख्र ५५९. | हाताच्या बोटांनी त्या तारेच्या उभ्या टोंकाशी बोटाचा आघात 
मोमो--प. (गो. ) स्तन. करून वाजवितात. “ टाळ विणे मोरचंग । वाजतात वीन सद्ग । ? 
सोयीन, मोयीनजञाबता, मोयीनदार--मोईन ६० पहा. | -अ्ला २. | 
मोर--पु.न. मयूर. एक अत्यंत सुंदर पिसाऱ्याचा पक्षी, मोरचा, मोरवसा---पु. समुद्रांतील एका माशाचे नांव. 
मोराच्या स्रीस लांडोर म्हणतात. २ (ठ) मोरणी, मयुराकृति नथ;| मोरचा, मोर्चा, मोरचा( चा )ळ--पु॒ १ तोफ ठेवण्या- 
नथेचा एक प्रकार. “ नाकी तिचे अति मनोहर मोरसाजे ? -सारूह | साठीं केलेली मातीची, लांकडाची उंच रचना; धमधमा; टप्पा. 
८.१३५. ३ एक मुलींचा खेळ. -मखेधु ३०४. [ सं. मूर; म्रा._२ अशा प्रकारे अनेक तोफांची केलेली मांडणी. ३ तोफांचा मारा; 
मोरो] “नाचतो म्हणून ळांडोरद्दि नाचते-मूखेपणाचें अचु- | ४ चौकी; पहारा. ५ कोटबंदी; तटवंदी. ६ तरवार इ०वर चढतो . 
करण. मोरकुंचा-उ. मोरचेल. मोरचल-चेल-पुन. (काव्य) | तो जंग, कलंक, ७ आरशाचा पारा मधून मधून निघून गेल्यामुळें 
मोराच्या पिसांचा केळेला जुंबडा. हा देवाच्या मृतीवरून किंवा उघडा पडलेला आरशाचा भाग. [ फा. मूर्चा, मूर्चाळ्‌ ] मोरचे- 
राजेलोकांवरून फिरवितात, वारितात. [ हिं. मोरछल ] मोर- मोचेंबंदीं-ज्ी. तरबंदी; कोटवदीची उभारणी, रचना; त्याची 
का देवीचे वण असलेला; देवीचे वण उमरळेल्या | ओळ, माळका. * किल्ल्यास मो ैवेदी करून शहर घ्यावें. ?-समारो 
चा; तोंडाचा. ab मोरचेछ] मोरपत्र, मोरपीस- १.१६. मोर्चे छाघणे-तोफा डागणें. ' रघुनाथदादा यांस विषाद 
न. मोराचे पीस. “ शिरीं बांधितीं मोरपन्रें विचित्रे। वामन, | येऊन कुभेरीस मोचे लाविळे.? -भाब ३. 
वनसुधा १.१७. मोरविडा-प॒ नागवेली पानाचा विडा. यांतील मोर'चूत-द--१५. तांवे आणि गंधक ह्यांचे एथ्वीच्या पोटांत 
क आकार को मोरबीख- चीखा- | मिश्रण होऊन होणारा पदाथ; एक विषारी औषधी जिन्नस. [ हि. 
म .) मयूर च्छ; म चें पीस; मोरपिस; मोराच्या | मोरथुथिया ] सोरञ्चुती डांख-पु. सोनें आणि मोरचूद यांचा 
सांचा सुकुट, मोरसुकुट. “ माथा मोरवीसा वेटी । ' -दाव ७८. | बसविडेला डांख. 
[ सं. मयूर+पिच्छ ] मोर शिख्रा-पु. एक फूलझाड आणि त्याचे मोरछठ--ए. तेली लोकांतील बाझिगाचे गाठोडे नदीत टाक- 
फूल. [ मयूरशिखा ] मोररिग-न. एक प्रक्रास्ची पितळेची तुतारी. ण्याचा समारंभ. -बदलापूर २७५ 
मोरशेंडा-पु एक फूल. मोरा-वि. स्व शरीर काळें डिंवा तांबडे मोरडू--वि. ( तंजा. ) - णकट; दांडगाई करः 
मळले . (तंजा. ) घससुसळ्या; दणकट; द 
ह त्यावर i असलेला ( बेल, घोडा ); तोंडावर चित्र-|णारा. [ ता. मोरडु-खरखरीत; मोरटु=दांडखोर ] 
रंग असलेला. “ आपुला मंत्र नव्हे झा वैल चुन श्रियांच - 
क पुढा मंत्र नव्हे बरा । म वैल चुकला | मोरणी--खी. 1 नाकांत घालावयाचा सोन्याच्या 
रा। -तुगा ४४४०. [ मोर ] मोरांगी घार-ली. घारीची एक | तारेचा केळेळा ख्ियांचे नाकांती र 
त्र म तारेचा कळेला एक दागिना; ख््ियांचें नाकांतील मोती म्हणून ए 
जात. तांबूस अंग आणि वर ठिपके असलेली घार. * किक्ष्यावरी |अल्कार. ' सोह ह होत 
A अळकार. “ सोहं मोरणी, मोरणी गे साजणी । झुर्ने दिछी 
र्यांचा उपद्रव फार ...' -पेद १८.१३. मोराची दांडी, | गांठणी । ' -भज ८९ 
मोरशेडी-जी. मोराच्या डोक्यावरील तुरा. मोराची समई-| मोरणी यो 
त । मोरणी--खी. (कों.) विळी. [ मोर ] 
व ड्यावर आ हो त्यावर मोराचे चित्र असलेली समई.। मोरणे--क्र ऐकणे 
रा म्हातारा-वि. वयोबृद्ध आणि वेत्र पांढरे ठिपके | मोरंबा, मोरां प त आंब्याच्य 
असळेछा ( इसम ). मोऱ्याची हा ie ण माब लावा पाक आंब्यांच्या 
" ° यारगाच्या | फोडी शिजवून तयार केळेला पदाथे. मुरंबा पहा. [ अर. सर्ब 


र मोरळी-ळी--बी. (कॉ. 
( र-) विद्रान अथवा शाइण्या बापाचा मुलगा मद्र किंवा अडाणी Es 


असला म्हणजे त्यास म्हणतात. ए 
२इ--ची. समुद्रातील एक मोठा मासा. मोरवई_--ली. एक पसरणारा वेळ. 
असून पोट पांढरें असते. हार टाल कया मोरवंड--लो. (व.) घुनखडीची (जमीन) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोरवणें 


२५४५ मोल 


मोरवण--सक्रि. सांत्वन करणे, ' सावध होऊनी ते सुली। मोरू--न 
बैसली । गाईस भोरविली कुर्वाळोनीं । ? -व २८. फाटक, किंवा दरवाजा [ का. मोरु] 
मोरवा--पु. १ पाणरहाराच्या माळेचा मातीचा सोषा. २| मोचीं--खी. ( कु. ) मोरकी पहा 
(सामा. ) मातीचा, धातूचा लोटा ३ घराच्या आढ्याला अथवा सोत मारप-- करि. ( वाप्र. )( गो. ) खून करणे 
तिरास आधारभूत असा तुळईवर असलेला आंखूड खांब, खांवणी,| मोतेब, मोरतव--न. १ संस्थानचा, सरकारचा शिक्षा: 
कैची. ४ खांवाखालीं दिलेला तळखडा, खांबाच्या डोक्यावर |राजचिन्ह. २ पत्रावर बठविलेला अनुमतिदशीक शिक्क्याचा स्सा; 


शेताच्या सांडब्याच्या ठिकाणीं असलेरें झापड, 


775166 लाकडाचा ठोकळा. क छाप, चिन्ह. “ त्यानें अनेकांचे रंजन करून आपल्या प्रशंसेचे 
a सोरव--न. (व.) ( शिजळेळे पातळ पदाथे ) वाढण्याचे मडकें, |मोतैव काळास दाखविले ' -नि ३१. ` महालांचे बदोवस्तास 
कुभाराकइन चार मोरबीं आण. ' मोतैब महालांचे चालीचे करून देणे. '-समा १७.७. [ अर.सुरत्तव= 


सोरवेळ--पुली. १ एक वेल. हिला येणारे फळ खाण्याच्या |तयार ] °वदीर-चारदार-पु. राजमुद्राधर; शिकेमोतैव संभाळ- 
उपयोगी असतें. त्यास गोमटी म्हणतात. २ एक प्रकारचा |णारा. ०सूद-मोतेवांत मोतेवसूद अशीं अक्षरं कोरलेली असतात. 
फुलांचा वेल. यांचा अथे ' मुद्रा केली ! 
- सोरदो--पु. ( कु. ) वीत दीड वीत खोल पाय जाईल इतका |. मोऱ्हांटा--पु. जनावराच्या पाठीच्या कण्याचे मानेकडच 
ज्या भातशेतांत चिखल करावा लागतो अशा शेतांत बी पेर- टॉक; कांटा; दांडा. [ मोहरा+कांटा ] : 
ल्यावर पाणी सुकवून परत पाणी देण्यास त्या जागेंत ल्हान लहान| मोळ--न. १ किंमत; दर; मुल्य; द्रव्य; “ असमय सौनें 
पाटांचें जाळे करतात त्यांपैकीं एक पाट. (--अव. मोरवे ). [मूर] तुमच्या सुक्षपणाच्या न हानि मोलाहो ? -मोसभा ५.४६. २ 
मोरख--न. हें झप लहान असुन जमीनीवर पसरलेले असतें, बिदागी; कोणी केलेल्या कामाबद्दल त्याला दिलेली मजुरी; मजू- 
यास बारीक भातगोट्या एवढी पानें असून त्यांचा रंग हिरवा, |रीचे पैसे मोठें घातलें रडाया। ' - तुगा.-ज्ञा १८.१६७, [ स. 
तांबूस व अस्मानी असा अनेकरंगी असतो. या भाजीच्या देठावरील |मूल्यनमोळ ] मोळ देणे-विकणे. मोळाख तुरण-किंमतींत 
बारीक पानें काढून घेऊन त्यांची भाजी करतात व देठ टाकतात. |कमी होणें. “ सोन्याचें कडें घडविलें। तरी काय सोनें मोलास ` 
ही भाजी समुद्राच्या आसपास वाळूत होते म्हणून किंचित खारट तुटले ' -ह २१.२६१. करी, सोळारी-प. मजूर; काम- ` 


- लागते. करी; पैसे घेऊन लोकांचीं कामें करणारा माणस. ०करीण-ली. 
मोरख साखर--स्री. साखरेची जात; मॉरिशस बेटांत |कुणबीण; पैसे घेऊन लोकांचीं कामें करणारी स्री. -गांगा १०९. 
तयार झालेली साखर. [ मॉरिशस ] ०्कारू-य. ( महानु. ) मोळ करणारा; गिऱ्हाईक. ' कुडा होय 
मोरांडणे--क्रि. भरून येणे; भारावणे; गळणे. “ माझे पाय | मोलकारू › -भाए २८१. ०तोळ-न किंमत; मजूरी; 
मोरांडले आहेत. | खचे (मोल द्वि). *०मजुरी-मजूरी-श्ी. मजुरी घेऊन 
मोरांडे--न. ( महाजु.) युरेरु हाड. ' दैत्यांचीं मोरांडीं | केलेलीं लोकांची कामें ससुच्चयाने किंवा अशीं कामें करून मिळ- 
कसङुसी. ? [ भुरणं+हवाड ] विलेलें द्रब्य; नोकरी; काबाडक. ०चान्‌-वि. १ उपयुक्त; 


मोराचा, मोराबो--उ. (इ.) इमारतकामांतील आलें किमतीचे महत्त्वाचे. “ इतिहासमिज्ञास ते पुस्तक फार मोल्वान्‌ 
तोलण्यासाठी लावलेला उभा खांव; कैची; खांबोटी; खांबणी | होईल. ! -टिलि ४.४.१. २ गुणप्राही; किंमत करणारा. सोळा 
लहानसा खांब किंवा ठेपसा; आढ्याचा धीरा. आळस (शाम्य) तोल किमतीच्या! बाहर चिता 
मोरी---ज्षी. ( कु.) १. एका माशाचे नांव. मुंबईत या प्रका- जास्त मौल्यवान; बहुमोल; भारी किमतीचे. ' द्रोपदीस दिधले 
रच्या माशास मुशी असे म्हणतात. -प्राणिमो. २ पाकोळीची एक | अलंकार । मोला आगळे अपार. ' [मोल+आगळा ] सोळा 
बत महागाचा-वि. जतक महत किंमतीचा. र 
खी. १ नाहणी; स्नान सांडपाण्याकरितां बांधलेली मोळारी-पु. सामान्यपणे मोल्करी; पुरुष मजूर मोलारीण- 
गाजत रे ba भांडीं ठेवण्यासाठी केलेली | खी. स्री मजूर; मोलकरीण; सोल मजूरी काम करणारी ख्री 
जागा. [का. मोरचुन्तळ्ांतील वाहुन जाणारे अधिक पाणी; किंवा बाई. मोळावणे) मोळाविण सत शा 
फा. मूरी ] सोरीबर जाणे-( बायकी ) लघवी करणें. हन, किमत कको त के विता मस 
मोरुषो, मोरुषी--वि. (व.) कायमच्या हकाची; बंश-|छावणे, ठरविगे, करणे. «खरेदी करण्याकररतां किवा नुसते मोडा- 
परंपरा. * मौरषी हकाची जमीन. ' [ अर. मौखथीन्यशपरंपरा ] |दून अजमावण्याङरिा चाललेला जनसंमदे. *- हिंदु ११.२.३०. 


(८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोलांडणें २५४६ मोह 


सोलाडणे--क्रि. (व. ) एका स्थितींत फार वेळ 
शरीरास रग लागणें. ' लिहिण्याने पाय मोलांडून आले. ? 


मोखबा--ए. १ हिशोब; हिशोबपत्रक; खर्चाच्या हिशोवाचे 
टिपण. २ सुक्ततेची किंवा सुटका झालेली स्थिति; सुटणूक; मोक- 

मोलीन--खी. (कु. ) सुताराचे एक हत्यार. ळीक. ३ पराक्रम ( निंदार्थी). [ अर. सुहासबा ] सोखबा 

मोब --विं. सदु; मऊ. ` भूहून उदक सोव असे । '-दावि ६०. | फारक-ख-ग-वि. हिशोव पुरा झालेला; ज्याचे हिशोब झाले 
[सं. सदु ] सोच असा ये खणता-( गो.) मड असेल तेथे | आहेत असा. मोसबेकरी-पु. हिशोब तपासणारा. * त्यास साळ 
खणणें. मोवाण, मोंचण-न. लोणी; मादव आणणारा पदार्थ.|मजकुरी वीस पंचवीस कारकून चांगले लिहिणार मोसबेक्ररी, ' 
“ पहारेवाल्यास बरेच मोवण.लावले तेव्हांच श्रीमंताचे पाय दिसले. '|-समा २.१९६. मोसवेदार-पु. फडणीस; हिशेवनीस. 
मोवारी-खी. मवारी पहा. मोवारीचे वंगण घाळणं-(ल.)) मोखंबी--खी. नारिंगाच्या जातीचे एक फळ. मोझांबिक 
ममतेने बागविणे. “ मोवारीचें वगण घालणारा नाहींसा झाला. '| मधून प्रथम आछें यावरून. [ मोझांविक ] मोसमी धाडप- 
-दुवी मोहरे. मोवाळ, मोबाळी -वि. मवाळ, रदु. मोचाळी-| ( वाप्र. ) ( गो. ) काळ्या पाण्यावर पाठविणे; ( गोव्यांतील कैदी 
खी. लोणी. -ससाप २.४.१८५१. मोवाळर्णे-कि. खडु होणें; मोझांबिकडा पाठवितात यावरून मोझांविक-मोसमी ). 
वठणीस येणें. मोसखम--पुन. कांहीं गोष्टींचा योग्य, अनुरूप काळ, समय, 


मोवई--ज्ञी. केळ, माड इ० च्या पोटांतून निषणारा| ऋतुः सुगी; हंगाम. -कृषि ६८६. [अर. मौसिम ] मोखमी-वि. ` 


कांहीं काळपर्यंत टिकणारा; हंगामी. 
सोसचो--पु. ( कु.) शेत, जमीन जाळल्यानंततरची राख. 


भोस्तार--न. ( कु. ) महिना. 
मोह--पुखी. चेहरा; हजामत. -वदलापूर ३७.१०५. [मुख] 
सोह-हो--पु. एक वृक्ष; याच्या फुलांपासून दारू काढतात. 


मोवळां--नअव. (गो) कानांवरील केसांची झुल्पे. मोवळी-| . से मे, मधुक; प्रा. महु; उरि. वं. महु ] मोहनेल-रेळ-न. 
(कों. ) पानांची मोळी; गुंडाळी. मोइटीपासून, मोहाच्या वियांपासून काढलेले तेल; मोहाळ. 


मोखा--. (ब.) शेतांतील पीक, भाजीपाल्याची नांसाडी |. गोटी ] 
करणारा एक कीटकविशष; वेलांत्रर किंवा भाजीपाला ब पीका |. सोस. रै मूर्च्छा; बेशुद्ध; चित्तश्रम; भुरळ, भारणी; 


बर सातोंत एक प्रकारची वारीक कीड पडते ती. ही कीड फार | मोहन सुलावण; सुल. सभम; माया, दया, कींव, सहानुभूति ६० 
बारीक असून ती सवे झाड व्यापते. हा सवणाय विषा कय मोम; मोहन, ' गाडा डड 
मोबागी, मोबागीत, मोचारी-ख्र. मवागी व * यवा- सितो दे भीष्म हानि मोहातें । ' -सोभीष्म११.१३२. ३ उदसदूः 
गीत ' पहा मंद मंद असा जाळ. मोचा ज्वर-पु. तापाची एक विवेकखुदीचा, जाणिवेचा लोप; विस्मरण; घोटाळा; म 

जात, प्रकार; यास प्रायः जीणेज्वर म्हणतात. ' मोवाज्वर आणि प य निजदोषें न्यसनातें पाचुनि मोहीं निमझ नससी कॉ । 
संताप । या नांव आध्यामिक।? -दा ३ ६.३४. र्ट गन व ग क लात्यज्ञानाचा भरा आ 

मोवार--प. ( गो. ) गोंब्यां सुळ जगातील सव विषय, पवे इर्य जगत खरें आहे असा भा 
MU पु. ( bs न्यात नदीच्या लगत राहणारा शुभ्र होऊन त्याचा उपभोग व वैषयिक सुख घेण्याकडे पदति होणे. 
Co मा: शशाठीम्या पायण्यारती १०६, ५ आवड; शोक; प्रीति; प्रमाचे वेड; प्रमाचा अतिरेक. “ परिसुप" 
मावाळ--न. वासराला धारेच्या वेळेशिवाय इतर वळी पुनर मोहे केळ पहिल्या परीस ही अंध 1? -मोरोपंत. "३ दुक. 
र नये म्हणून त्याच्या तोंडाला घालतात तें जाळे; मुसके. [सं. मुह] मोहक-वि. १ भुरळ पाडणारे; अम उत्पन्न करणारे; 
RR g युंतविणारें शुगविणारे. २ आकषक; रमविणारें; चित्त हरण कर 
मोस, मोखु--प. १ ( महाचु. ) मागे; पत्ता; मूस; शोष; णारे. [ सं. ] ०पाश-पु मोहरूप जो पाश तो; संसाराचें जाळे 

छगावा; माग.(क्रि० लागणें; काढणें; लागणें.) * तो मोसु श्रीचरण | भ्रामक विषयांचे बंधन. मोइजाल पहा. ०येत्र-न. नळा( 

न त दीसे । ° “क ६.५५१. ' जीविताचा मोर्‌ | दाूच);फवानी. मोहयत सुमनमाला । अभिपुष्पे भासती डोळा! 
जाता । -भाए १२०. २ कुंपणाला लावण्यासाठी | फुलें म्हणती अबळा । पाहता डोळां ते राखा ।-एरस्व) ५-११ ४- 
झाडाच्या तोडलेल्या लहान लद्वान फांद्या. 


सुयरा; कोंव;+मोना. 
मोवट, मोवई--जी. सपणाच्या उपयोगी एक वृक्ष. 
मोवणे--क्रि. मापण. -शर. [ सं. मा ] 
मोवरे--न. (कु. ) खाण्यायोग्य मच्छी; मासळी; हलवान; 
म्दावर. 
सोचला-पु. ( मालवणी ) काजुगर. मोगल पहा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मोद्दा, मोहाचा-वि. मोहक किंवा उत्कृष्ट गुणाचा-(एक शर 


मोहकम उ 
कुकडी क १... २५४७ NUE ee SN मोहतोपदक 


ऱ्य 


रच्या नारळावद्दल किंवा सुपारीवद्दल उपयोग). मोहाचा नारळ | 
नारळी-माड-सुपारी-पुली. ज्यांची गोडी इतर नारळ, 
ie अधिक असते तो नारळ, सुपारी इ०. या नारळाचे खोबरे मोहगम--बि. मोघम पहा 
ह हां ; 
ड इवि ५.३ मोहा इपारीदि गोड असते. मोहचळ--वि. १ गरम; कोंवट (पाणी, इतर दव पदा )- 
हाथिणे-क्रि. ( काव्य ) मोहनी पाडणे; भुरळ | २ मचुळ. मोह मोहचळे- कमर थोडेसे 
किंवा सुलवण पडणं; भुळून जाणे; मोहीत होणे. * Re तस अक ग मोहचळ वि. घोटभर; चुळभर; थोडेसे. 
म्हणोनि पब मोहाथिही अजुबादे * मोहाळणे-कि मोह 1 जेणें जळे । ऐसें हें मोहचळे तरी देई । ? 
पावणे. मोहित-वि. मोह पावलेला; भुललेछा; भुरळ पडलेला. SO - 
गोह जाह कासा; सन्य मोरा मिम प्या का ms भक्तवत्सल भेटला । मोहछाव 
1 रात्रीं कृष्णाने कंसदूतास. मोह पाडला यावरून). मोह मोहजवा, मोहजबेदार--उ. भ्र)मोसवा व मोसबेदार प 
apes मायेच्या , योगानें संसारांत उत्पन्न होणारा मोहरळ--न. गुरांना .कुरण; सार्वजनिक i 
; ससाराच, जगांतील पसाऱ्यांचे जाळे; कुटुंब, इ-|ढोराचें चराऊ रान; गायरान. ह 
` मित्र, मालमत्ता व इतर भ्रामक विषय यांची भूल, भुरळ. “तां. मोहटी--जी. मोहाच्या झाडाचे फळ. 
घेतळे ये मज मोइजाळीं [3 -सासु १.१ ९. मोणे-उकि. झुलणे; मोहटी--स्री. १ छपराचे अप्र. रकठडा नसळेला घराचा गॅलरी 
भुलावणें; वश करून घेणें; वश होणें; मोह पडेल असें करणें; भारणें; | दजा लहानसा भाग;ओसरीच छप्पर, * हाटक मंडप मोहटा रत्न- 
व्यामोह उत्पन्न होणे, कर ; झुलविणें; भुळणे; चित्त भ्रमर्ण, भ्रम-| दीप । ? -दावि ४७४. ' खांब उथाळी मोहर्या सोनें । ? -अञ्ृत 
विणें, ` मन मोहिले नंदाच्या नंदनें । ' मोहदन-वि. १ मोहविणारें; | २६. मोहरीचे पान-न. वाऱ्यांची टोके दिसुं नयेत म्हणून छप- 
आकैक. २ सुळविणारें; भूल पाडणारे; भ्रामक. “ एक म्हणे | राच्या अखेरीस मारळेली नक्षीदार फळी वगेरे; पानपट्टी. 
कुब्जेनें लाविला चंदन । त्यांत कांदीं घातछें मोहन । तरीच भुलला | . मोहडा--प. मोहोरा;सुख्य; म्होरप्या. " हातीचिआं मोहडा। 
जगज्जीवन । कौटिल्य पूर्ण केळे तिनें । ' - २१.१७७. -न. १ सिंहो करी रगडा ।' -शिछ्च ४८६. मोहडा चांदोचा-प. 
(वैद्यक ) गुंगी आणणे; भूळ देणे; बेहोष पाडणें. -ज्ञा १३.९९५. | घोडयाच्या तोंडावरील भूषण, [ सुख-सुह-मोह-मोहड ] 
२ भुरळ मूर्च्छा; भ्रम. गुंगी, निद्रा आणणारे औषध. मोहन-| मोहतर, मोइतूर, मोहतीर--प॒ १ सुहुत; अद्रेचाळीस 
सूत-न. एक प्रकारचे सूत, पिशाच. मोहनमाळ-माळा-खी. | मिनिटांचा काल, वेळ. २ (ल). योग्य काल; झमक्राल;कतु, क्षण. 
सोन्याच्या मण्यांची गळ्यांत घालावयाची एक विशिष्ट माळ. | ३ सूद ख़ीचें, पुरुषाचे दुसरें लम, विधवाविवाह; पाट पहा. ( क्रि० 
मोहनास्त्र.--न. एखाद्या इसमावर मोहनी टाकण्याचे अन्न; जें लावणे; लागणे). [सुहृत] . ` 
शत्रूवर सोडले असतां त्याला मूर्च्छा येते असं एक अत्र. मोह] मोहतरफा-तर्फो--प. खेड्यांतील दुकानदार व कारागीर 
(हि )नी-ली. १ भूल; भुलावण; मोहन. २ मोह घालण्याची | यांच्यावरील कर; गवंडी, सुतार इ०कांस त्यांच्या कसवासंबंधीं सरः 
इत्ये; वश करण्याची किंवा सूळ घालण्याची, झुळविण्याचीं कृत्ये कारास जो कर द्यावा लागतो. तो. 'पांढरी हक्षांना मोहपैरफा म्हण- 
(क्रि० घालणे ). एखाद्यास झुलविण्याकरितां उपयोगांत आणण्याचे | तात. '-गांया. ' ढवळ्या निसबत मोहृतरफा. ' -समा४ ८३ [फा. 
मंत्र. ३ विष्णूने अमृतमंथनाच्या वेळीं घेतलेले सुंदर ख्रीचें रूप. | मुहतरिफा ] मोहतरफी-वि. मोहतर्फा ज्या कुळास द्यावा लागतो 
[ सं. सुइ = बेशुदध हदोणं ] मोह्दिनी-जी. १ मोहन; प्रलोभन; | तीं कुळें, तो इसम, 
सुलवण; भुरळणें; चित्तश्रम; बुद्धिभ्रम; मोह करणारी. २ समुद्र । मोहतसदी-मोहृतसबी--खी. वजनमापांची तपासनिशी. 
संथनप्रसंगी भगवंतानी जे मोहिनीचें रूप घेतलें होतें ते; भुरळ|-योमारो २२.६. सोहतसीब-प॒. निषिद्ध कर्माची चौकशी 
पाडणारी. ' कथा भुवन मोहिनी अशि न मोहिनी होय ती । '|आणि निवाडा करणारा; धमेशा्री; पंडितराव. याचीं कासे:- 
-केका १०३. [ सं. सुदर ] मोहिरें-न. ( महाबु.) मोहक वस्तु;|' कज्जे तोडणे व मामळेफैसला करणें, ज्या बायकोस आईबाप 
मोहबिणारें * तो दाउनि माया वेषाचें मोहिंर । जेथ चरित्रें करी ? |बंगेरे कोणी नसेल तिचा मोहतुर लावणे व मेलेल्या मनुष्याच्या 
-ऽह ४२. मालाची धर्माप्रमाणे वांटणी करणें व चकूबन्दी व शराचे कागद 
मोहकम--वि. भक्कम; दढ; बळकट; मजबूत. हा करार ठेवीत जाणे. ' -वाडसनदा ७७.७९. [ अर. मुहतसिब्‌ ] 
राजे याजकइनच बह्ाळ व मोहकम जहाला. ' -पया ४०३. मोहतोपद्र प. मशाल्जी. “ एसाजी गुंजाल मोहतोप- 
[ भर. सुहकम ] दार.  -वाडबाबा १.१९. [ फा. महताबदार्‌ ] 


मोहकूव-कुव--क्रिवे. (व. ) तहृकूव; वंद. ` दिलेला पर- 
व ना मोहकुव करणे ? -बडोदेअ ४.१६४. [ अर.मवकुफ, मौकुफ ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


= पा आ का या सान्या या र काच्या यास 
मोहदाद--वि. माफक. मोहोरवणे-कि. प्रफुट्ित करणे; आनंदित करणे. ' वाचिता हरि 
मोहन--वि. मोदन पहा. कणीक किंवा कोणतेंहि पीठ मोहरी हा ।? -किंगवि ७. मोहुर-मोहरेलली स्थिति; फुललेली 
तांना त्यास मऊपणा आणण्यासाठी त्यांत घातळेळें तूप, तेल. | किंवा केसरलेली अवस्था-(आंन्याची व इतर झाडाची). [ मोहर] 
मोहन--न. (व. ) ( प्र. मौन. स्तब्धता; स्थिरता; शांतता;| मोद्र-_ख्री. १ अग्रभागः; पुढचा भाग; पुढची जागा. २ 
युपचुपपणा; निःशब्दता. ` काय सेवू नव शीत उष्ण तहान ।|पुढीळ फौजेचे तोंड; पुढें असलेले किंवा गेलेले लोक; विनी. 
साहो कीं मोहन धरुनी वैसों। ' -तुगा १११८ [मौन] अघाडीची फोज; पुढील तुकडी. ' मागें दुरावला श्रीधर । पुढे 
मोहन--न. गूळ, खोबर आणि वेळची केरे एकत्र करून | गेली गाईंची मोहर। !-ह १४.२६. ३ अग्रभागीची निषाणी 
ज्या करज्या, मोदक इ० करतात त्यांत घालतात तें पुरण, चुकीने |खूण, चिन्ह; ध्वज. “ तंव बाणाचे वहनासमोर । तो चालिला 
तेल. मोवन, तूप. [ मोवन ] गरुडमोहर । गरडें करूनि जजर । पडिला तो। ?-कथा १.७, ४ 
मोहन जाबता--न. सरकारी सवे घमैदायाचा नामनिशी-|वोलणे चालणे, कांहीं काम करणे इ० ची परिपाटी, ५ गमनाची 
वार तक्ता किंवा यादी. . दिशा; गंतव्यस्थान (क्रि० घरणे);मागे;रस्ता-ज्ञा ३.१७१. ६ बाजू. 
मोहन भोग- उ. १ (व.) तांदुळाची एक जात. २ आंब्याचा | ईश्वराची मोहर धरी ! -महानु ९०. ७ अकार. ' आणि एकसरे 
रस आडून करतात तें एक खाद्यविशेष. ३ गन्हांचा शिरा. आहारा । कैसेनि तिनि मोहरा । जालिया तेहाबीरा । 
मोहबत-द--ली. प्रेम; कृपा; मेहेरबानी; भीड; सुरवत. रोकडे दाऊ › -ज्ञा १७.१२०. [ सं. सुखः प्रा. मुह ] मोहर 
“धर्माची प्रीत नव्हे पाक मोहवंत सत्ता सारखी । ' -सळा ३५. | घरणे-अघाडीस जाणें; पुढारीपण घेणें; पुढे निघणे; अघाडीला 
[ भर. महब्बत्‌ ] जाणें. ' ऐसें म्हणोनी तस्कर । गांवाकडे धरिली मोहर. । ! 
मोहमदी-सुदी--ली. कापसाचे बज्न किंवा कापड; सुती | मोहरकाडा-पु. अग्रेसर. मोहरकाख्या, म्होरक्या, मोहर- 
कापड; उंची सुती वज्ज. [ अर. महासुदी ] कडा- डी, मोहरपी-प्या-वि. पुढाकार घेणारा; पुढें होणारा; 
मोहर, मोह्दोर--ची. १ एक सोन्याचे नाणें. २ शिक्का. ( कोणत्याहि मंडळाचा, सभेचा-संघाचा ) मुख्य इसम किंवा 
३ आपल्या नांवाचा अक्षरांकित ठसा. ७ रुपया, पैसा, नाणं इ० पुढारी; समारंभाचा चालक; मालक. मोहरकी-मोहोरकी- 
बर्‌ जे चिन्ह कवि खुण असते ती आकृति. ५ कांहीं पदार्थावर खी. ( व.) ( बैलाच्या किंवा घोड्याच्या वैगेरे तोंडाभोवताटून 
खुणेकरितां केलेळें चिन्ह. [ फा. सुइर ] मोहरकन्द-पु. मोहरे. | मानेवरून दुहेरी किंवा तिहेरी विळखे घेऊन बांधलेले ) कातड्याचे 
बर ठसा मारणारा; मोहरेचा शिक्का उसा खोदणारा. [फा. खोदणे ] किंवा दोरीचें बंधन, घोड्याचें तोंडास बांधलेली पट्टी; बैलाच्या 
स व आक किवा शिक्का मारून बंद केलेले. पके बेद; |तोंडास"बांघलेली जाळी. मोहरकी गांड-ली. मोहरकी तयार 
ग रा, उ र मोहरी-वि. | करण्याची शेतकरी लोकांना अवंगत असलेली गांठ. मोहरचा- 
च न दस्तऐवज ' - र ५. २ मोहोर ळा-वि. १ पुढचा-ला; अघाडीचा; पुढें जाणारा ( काळामध्ये 
; सदी शिक्यानिशीं, मोहरेदार, मोहोरेदार-वि. तुळ- | किंवा जागेवर ) २ भविष्य काळाचा. [ मोहर] मोहरणें-कि. 
तुळीत; घोटीव; गुळगुळीत; चकचक्रित व उजळ; उजळपाजळ; | मिरव 7; मोर्चा वळविणे. ‹ नाना पुनिवेचे अंधारे । दिह्ा मे राती 
तुळतुळीत; नितळ. [ फा. सुरा+दार ] मोहरें *-अस्‌ ७.४०. मोहरणें-अक्रि. पुढें होणें; वळणे 
मोहर, मोहोर. डा येणाऱ्या फुलांचा आुच्छ; | फिरणे. १ -सक्रि. वाजविणे ( पोवा, मोहरी ) २ गोंजारणें. -ठुग 
झुपका; आम्रृक्षमंजरी. [स मुख ] मोहरगणें-अक्रि. १ केसरणे; २१३०. ३ मन आकण; मोहुन टाकणे. “ गोपी ख्लियांचे मत 
कळ्यांचें तुरे येणें; मोहर येणें ( आंब्याला व अशाच तऱ्हेच्या मोहरी हा? -नदा ५२. FR “रामचंद्र 
इतर झाडाढा. २( शेत, धान्य इ० ) परिपक्व दशेस येणे, |निमे मोकदम मोहरप. ’ मोहरा-पु. बुद्धिवळाच्या खेळांत राजा 
पुणेपणे पक् होणें. ३.(लोणी, उंसाचा रस, तूप, यांची) कढ- व प्यादा खेरीज बाकीची बुद्धिवळे प्रत्येक. ( यावरून ) २ नेता? 
विण्याची क्रिया पुणे होणे. ४ (गुरें, ढोरे, मेंढरे इ० नीं) कळ मुख्य; पुढारी. ३ गदग बाजविण्याचा एक प्रकार. ४ चेहरा; मु 
पाच्या पुढ चालत असणं. ५ पुढें असणें किंवा. जाणें; पुढारणे; |तोंडावळा: मुख; तोंड; चेददेरेपट्टी; मखाची परेषा ` ५ देखणा; 
अवेळ मार्गोत प्रगति करून घेणें. ६ ( चंद्र) उगवण्याच्या | पराक्रमी किंवा साधनसंप जता लाना चेहरा दिस्य 
असण; ण; उगवण द ए. जेण] ॐ द 
क्षितिजावर सा जवळ येऊन उपक अते, मोहरे र आणि इश्रतदार आहे असा मनुष्य. ६ कोणीहि कोणत्याह 
क्रि. फुलणे; केसरणे-( आंबा आणि अशाच सारखी इतर झाडे ), 


६० चै पात्र गुळगुळीत ब चकचकीत करण्यासाठी घोटी | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


युणानें उत्कष्ट असा मनुष्य. ७ कागद, दागिना, सोनें, 


मोहरम २५३९ मोदिम 


मणि किवा दगड; अशा घेण्याने जड = किंवा दगड; नन 
‘a हा जती चकाकी, तजेला, मोहरी--जी. पाणी वाहून नेण्याकरिता केलेला ल्हान पाट. 
गुळीतपणा, कल्पित मणि. हा विषाला | स्नान वगेरे कामासाठी केलेली चुनेगच्ची मोरी. तोफेचा मणी 
मारक आह असं म्हणतात. -केका ८४. ९ आघाडी; अग्रभाग; | किंवा डोळा. चुन्याच्या भट्टीचें भोक, [ सोरी ] 
पुढील भाग; पुढची किंवा अघडीची जागा; विनी; फौजेचा मोहृरीर-छ --पु. केखकदेशपांडयाचा गुमास्ता; सावेजनिक 
पुढचा भाग. १० कोऱ्या कागदामधील शिक्का क्रिंवा आकृती. | अधिकरी; देशपांड्याचा मदतनीस. [ अर. मुहरिर ] मोहरिरी- 
[ सुखर ] मोहोरा इरेस पडणे-क्रि. अभिमानी गुंतणे; अऽह-| खी. मोहरीराचा उद्योग पगार किंबा वतन; मोहरीराचं कतेन्य 
चाल न एक इत्य नेटाने करणे. ' असे संकर प्राप्त झाले. अधिकार किंवा पगार. न र : 
क प कोशी? सक्लयास क ’ क ३.| मोहके--ली. (व. ) मोइरकी पदा. -बशाप ५२. 
दोर राचिण-भाषाडी मागे फिरविणे; तोंड मोहछ्ला--प. १ व्यह; चढाई; मोर्चा. ' फौजेचा मोहछ्ला करून 
फिरविणे. मोहरा-किवि. सामोरा; आत्राडी, बाजूला; पुढे; समोर; मोंगळाचे गोटावर चाळे. ' खरे २०९६. २ शहराचा भाग; 
नीट. “ मग निकट दक्षिणेच्या मोइरा। आळे कऱ्हाड सोळापुरा। | शह, [ अर. महद्वा ] 
मागी भेटले महावीरा । परशुरामासी। ' -कथा २.२.८६. मोहसबा, मोहसवेवार--प. मोसबा, मोसबेदार पहा. 
मोद्दरी-वि. पुढचा; अग्रभागचा; पुढील अघाडीचा. मोह्दरून-|' सोहसवा इहलोक व परलोक विषयीं घेत जावां. ! -सानेपयाव 
करिति. (बा. ) समोरून; पुढून; पुढील; समोरील, समोरच्या | ४३७. | 
जागेपासून. सहरे-न. १ तोंड; चेहरा. २ राजा खेरीज करून . मोहतल्ळी--पु. महसुल करणारा शिपाई; महसुलाबद्दळ 
सुख्य आठ वुड्धिवळापेकी कोणतेंहि एक बुद्धिबळ; बुद्धिवळांतील | तगादा करणारा शिपाई. -गांगा ५८. [ अर. मुहृस्सिळ ] 
प्यादी व राजा याशिवायर्ची बुद्धीवळे, ३ तोंडाने वाजवावयाचे| मोहळ-ळें, मोहाळा, मोद्दळा--नपु. वासराला मातेचे 
एक वाद्य. | शुंग काहळ्या रणमोददरी । '-सुआदि २३.११९. | दूध पिता येऊं नये म्हणन त्याच्या तोंडाला बांधलेले सुसकें किंवा 
En js पुढे, अषाडीस. २ ठराविक वेळेच्या सुखबधन. [ सुख ] मोइळी-खी. घोड्याचा लगाम; मोहोरकी; 
बाणेर पात मोहिरा-पु. अग्रभाग. मोहिरे-न.| पाखरा झळकती तेजाळी । आरसे तळीं लाविठे।  मोहाळे-न. 
सन्सुखता. ' परते अविद्येचे मोहिरे ' -अग् २.१४. मोहाडे पहा. | बैलांसाठी ( डोळ्याचा भाग उघडा ठेवून) तरटाचे शोभीवन्त बन- 
मोहरम--५. १ अरवी वर्षाचा पदिला महिना. २ तावूताचा | विरेले झौपड किंवा झांकण; सकलादीचे आच्छादन. “ झडपीती 
वास्त्रांचे मोहाळे ` -उबा १७२३. [ सुख-आलिऱ्सुद्दाळ ] 


सण. [ अर. मुद्रेस ] ° { | 
मोहरम--पु. पराभव; धुव्वा. पराभूत; नामोहरम; [ अर.| मोहळ, मोहाळ, मोहोळ, मोहोळें--न. मधमाशीचे 
ढे पोळे. किवा टाळें ( पोळी व मध्याचा कांदा मिळून सवे भाग); 


महृरुम्‌-] Ee 
सोहृरी--ली. फोडणीत घाढतात ती वाटोळ्या आकाराची | मधाचे पोळे, *वर बसण-चरकणे; घाबरणं. 
मोहळ--न. मोह्दाळे पहा. 


करडया रंगाची. राई; मोहरीचे झाड हातभर उंच वाढतें. मोह. . र छे, सवाचे पोक 
रीच्या महत्त्वाच्या-दोभ जाती (१) शिरसु-यापासून कडवं तेछ मोहळे, मोहोळ न. लिजमा पोळ; मधाचे पोळे 
काढतात. (२) राई हो शरीर विलेपनाकरितां उपयोगांत आण-| मोदाड-_न. चेहरा; तोंड. “ दिर जिभा मोहाडा । जरि 
तात. मोहरी इतका जीव-( दुखण्याचे ) जीव मोहोरीच्या | आनंदाचिमा होति दोनि सोंडा क ४००. [सुख] 
आकाराप्रमाणे किंवा राईप्रमाणे अगदी ल्हान होणे. मोहरवणी- मोहाळ--वि. व्यथे; निरुपयोगी.“नातरी वांझ खी मोहाळ । 
न. तोंडी लावण्यासाठी आंब्याच्या कैऱ्यांच्या फोडी, क काय दीजे तिचा उद्रणेळ। कीं अपत्याबीण किडाळ । न फिटे 
मोहोऱ्या, मीठ इ० चे मिश्रण केले असतें तें; लोणचे वगरे येच । ' -कथा ७१.१ ३. बं कायै; अतीत 
रमाणे याचा उपयोग करतात. [ मोहरी+पाणी ] मोहरफेस-| मोहिम, मोहीम - ली. १ महत्त्वाचे काये; अंगीकृतकाये. 
(ब.) मोहऱ्यांचे बारीक भुरका पाणी टाकून फेणबून साळ काहून |' मोहिमेचे (कामाचे ) हिचा दातिः याचक रिता :नवाचाक्हन 
अंब्याच्या बारीक फोडी त्यांत घाळून केलेलें एक प्रकारचे रोणचे.|जावास चार दिवस लागले. ' -रा ७. -खलप १.१०५. २ 
. मोहरी--खी. तोडानें वाजबावयाचें एक वाद्य; पुंगी. “ टाळ | कांही देश जिंकण्यासाठी राजेडोक वगैरे जी स्वारी करतात ती; 
सग मोहरिया । पावे बगी थुमरिया 1? -ह १०.१४०. “जैसे सैन्याची चाल; अ (पिलाजी) वक “युच्य पार 
मोहरी वाजतां एकूनि कानी ' -भवि १६. [ सुख ] | दक्षिणेबरती मोहोम झाली. '-ऐपो २३०. मराठीत फक्त लढाईच्या 
शको. ६. २० * 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. मोहिर RS मोक्ष 


कामीं मोहीम शब्द वापरतात. ३ ( ल.) गोसावी . | मोळका--पु. ( बे. ) कोंब. [सं.'मोलि] 

सफर; पयटन, फेरफटका. ०शीर-वि. १ वारंवार स्वाऱ्या कर-| मोळखूद्‌--न. (गो:) मळसुद, मळसुत्र पहा. 

णारा. २ मोहीमेत गक; मोहीमेवर, स्वारीवर असलेला. “ हरीपंत-- मोळ्ा--प. १ वळण; रीत; पद्धत; परिपाठी; वतेनाची सरणी: 

तात्या व होळकर वगैरे सरदार सोहीमशीर आहेत.  -ख ८. |चालरीत; वागणुकीची रूपरेषा. ' लहानपणी मुलास जसा मोळा 

४११९. मोहिमी-मो हिमेसंबंधी मोहिमेचा. ' घोंडो पंत गोखले | लाविला तसा लागतो. ? * त्या मुखाला मोळा नाहो. ? मराठमोळा द 

यांस मोहिमी वर्न देऊन... ! -मद्र २.४. [ हिं. ] रूढ झालेली पद्धत; रूढी; प्रघात; संवय; चालरीत; पद्धति, * र 
मोहिरं--न. साहित्य; सामग्री. जळो वोंगळ हा । हा तुमचा मोळा । ? -मध्व १२७, * हा विप 
सोहीब--3. स्नेही; आपण; पत्रांत तुम्ही या अथी योजाः | रीत आहे मोळा । जाणा येथीचा जी गोपाळा । ? -निगा 

वयाचा शब्द. 'येथीळ खैर-सह्ठा जाणून मो हिन्बीं आपली खेर सल्ला -[ सं. मूल-मौलिक १] bi 

हवेक्त कलमी मकम ? -रा१५.२५३. -त्रपर ३४. [ अर.मौहिब-| मोळा--पु. १ ठसा. ुक्तिचा मोळा उमटे । ' -भाए१५० 


देणगी ] मोहीबान-पन्हा-इ र्नेह्यांचा आश्रयदाता. -रार.७१. | २ खिळा; खुंटी; छोखंडी किंवा लांकडी मोठी चुक; ल्हान मेख, . 


मोहो इन. मोह अपभ्रंश; सोह पहा. मधुमक्षिका भ॒ |[ सं. मौलि ] 
संचयाथे ज पोळें करीत असतात तें. ०माशी-स्री. एक प्रकारची मोळा--न.मोहाळे पहा.वासराच्या तोंडाला घालतात तें जाळे; 
| मधमाशी. ह्वी मोहो तयार करते. _ ।वासरास मातेचे दृष पितां येऊं नये म्हणून बांधलेले मुखबंधन, 
मोहोरी, मोहोटेळ, मोहोण, मोहोतरफा, मोहो-| ०घाळणे-वासरू अथवा रेडकू त्याच्या मातेबरोबर रानांत चराव- 
ता मोहोबद, मोहोर, मोहोरकी, मोहोरणे, [यास सोडतेवेळीं त्याला पितां येऊ नये म्हणून काटे लावरेली 
smu BT ३० पहा. म्होरकी घालणें. मोळांडणे-( व.) रग लावणें. पायास सुम्या 
मोहोडे--न. बैला 20: रच येणे किंवा पाय दुखणे या अथीसुद्धा हा शब्द वापरतात. ` इतका 
क A ल दागिना. मोहाडे पहा. |वेळ लिहिण्यासाठी मांडी .घाळून बसल्याने पाय सोळांडले, ? 
आह मत्त क्या ज नोहे 1... सोळी--ली. १ जळणाच्या छांकडांचा भारा, ओझें किंवा 
त Re क पवे मोह्दोत्साव । गा; खाकडाचा भारा; लांकडें, उंस, गवत इ०चा जो मोठा भारा 
मोहोबत--खी. प्रेम. मोहबत पहा “ अट करी'चटकिशीं येर मोळी तिगरी त्या अर्र ति "अति 
मोइबत । ? -अफला ६९, 


` मोहोरे--करिवि. पुढें. ‹ तोंडे काढूनी येरी मोहोरे । ? -उषा | पन देणे; ( मनुष्याची ) तळी उचलणे. . २ ( होळीच्या खेळा- 


"5 १०. ०विक्या, मोळक्या, मोळचिक्या- वि. लांकडी 
मोळी विकून उदरनिर्वाह करणारा. [मौल] 

मोळे--न. वासराचे मुखबंध. मोळा पहा, 

मोक्ष--पु. १ युक्ति; शरीरांतून आत्मा निघून जन्मरणाच्या 


प्रकारच्या T राठ || नचा चा. रचा च्‌ थ. T 1 f f 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


फेऱ्यांत न सांपडतां कायमचा अझामध्ये विलिन होणें; चार 3 


मची सुटका होते; दुःखाची अत्यंत निवृत्ति व परमानंदाची प्राति! 


| 
| 
। 
| 
3 
; 
| 
; 


ती २५६१ मौन 


- ब्रहमस्वरूपता. २ सोडविणे; ( जन्मरणापासून ) सुटका. ३ मृत्य. | संजः , ब्र 
“रात्री ज्याचा मोक्ष झाळा त्याची पोतीं bed a व्य कच या करण्याचा विधि; ब्राह्मणाच्या मुलाचा 
मंडळी एकत्र झाली. ' -विवि १०.५ते ७.१२४. ४ कज फेडणे. मोजञा--यु. खेडेगांव (ala 
५ सुक्त अवस्था; आध्यात्मिक पूर्णास्था. * यालाच वेदांतांत महाल अशाच दुसऱ्या शब्दाशी मुख्यत्वे उपयोग करितात ); 
मोक्ष असे म्हणतात. '-गीर ४८६. [ सं. मुच-सोडणे ] ०काम-| गांव; खेडे; महाल, . कसवा इ० संज्ञा ज्यास नाहीं असा गांव. 
वि. मोक्षाची इच्छा असलेला. “ऐसे मोक्षकाम सकळ । ?-ज्ञा ४.|[ अर. मौझा ] मौजे-न. गांव; खेडं. -करिवि. च्या खेदेगांवांत 
१४८. °झुरू-पु. आत्म्याला मोक्ष, मुक्ति मिळविण्याची दिशा | किंवा-ला; खेडेयांबाच्या नांवाच्या पाठीमागे हा शब्द योजून. 
दाखवून देणारा गुरु (समासांत ) मोक्ष-मागै-थ्म-प्रातति. पत्रांतून लिहितात. उदा० * मौजे गिम्हवणे; मौजे करजगांव 
मोक्षण-न. मोकळे होणें; स्वतंत्र होणे; सुटका. ०घर्मे-पु. |इ० ? 
पारलौकिक धर्मास मोक्ष, किंवा मोक्षघर्म म्हणतात. -गीर ६५. मौजुद--वि. विद्यमान; हजर; तयार. ` टिपू सरन्जामसुद्धा 
०पट-पु. एक खेळ; मुलांचा खेळ. -मखेपु २०७. ०पद्‌-न. | पाऊसकाळ न म्हणतां लढाईस मौजूद. ' -पया २५९. [ अर. 
मोक्षाचे स्थान, स्थिति. भ्रेष्ठपद; ब्रह्मत्व. ( क्रि देणें; मिळणे ). मव्जूद ] 
°श्री-ली. मोक्षलक्ष्मी. ०पुरी-ली. काशी. “ मोक्षपुरी मास्ती-| मौढथ--न. १ अज्ञान. २. मूखपणा; मद्रपणा; वेडसरपणा; 
पुढे पाषाणी । ' -दावि ७५८. ण्खाधन-न. मोक्ष साध्य होणें, बुद्धिमां. -एभा १०.२७५. [ सं. मूढ. मोढ्य ] 
मिळणे. [ सं. ] मोत--ली. बृत्यु; संकट; मरण. ह आतां राजे यांचे 
सोवि. १ मऊ; नरम. २ मृदु; लवचीक; नमनशीळ. ३|अगोद्र आपणास -मौत येईल तर बरें. ? -मद्रु १.७७. मोठें 
(छ.) मऊ; सौम्यः नरम. [ सं. सुदुन्मऊ] मौआळ, मोवाळ- | अरिष्ट, संकट किंवा आपदा याजबद्दळ देखील उपयोग करितात. 


वि. मऊ; कोमल; मवाळ. जसें- विकत मौत-सुद्दाम ओढून घेतलेछें संकट; मूखैपणाने, 
मौकूफ--वि. तहकूब; मुल्तवी. [ अर. मव्कृफ ] हेकटपणाने अंगावर ओढून घेतलेरु सकट. [अर. मौत; सं. मृत्यु ] 


मोक्तिक--न. मोती; समुद्रांत शिंपीच्या पोरी सांपडतें तें.| मौन--न. गप्प किंवा स्तब्ध बसणें; न बोलणं; गुपचुप 
[सं. द्रा. सुत्त] ०र-पु. मोत्याचे कालव पाण्यांतील चुना | बसणें; सुकेपणा; निशशब्दता; विवक्षित काळपर्यंत भाषण न 
घेऊन तो आत्मसात्‌ करून आपल्या शरीरांत त्याचा एक रस | करितां राहण्याचा जो व्यापार तो. ' नकळे हृदयीचे महिमान । 
तयार करतें. हा चुना व प्राणिज द्रव्य या दोघांचा बनलेला | जेथें उपनिषदा पडलें मौन । तेथेंदी संचरले सज्जन । देहाभिमान 
असतो. तें कालव झिंपल्याच्या अंतर्भागावर या रसाचे थर देतें. | सांडोनी! -एरुस्व१.२७. २ अवोलपणा; स्तब्धता; अनालापिता; 
आपल्या शरीरांत घुसलेल्या पदार्थावर अगर इमीवर या रसाचे | अनालापदृत्ति.-वि. सुका; न बोलणारा; स्तब्ध किंवा गपचूप 
फेरे फिरवून सोती बनविते. या रसास मौक्तिकरस म्हणतात. | बसणारा. [सं. ] ०झुद्रा-खी. शांतपणाची, न बोलण्याची किंवा 

मौ जली. १ मजा; गम्मत; चैन; क्रीडा; खेळ; करमणूक; | अबोलपणाची मुद्रा; अवोलपणानें राहण्याची प्रवृत्ति दविणारी 
आनंद देणारी कृत्यें किंवा देखावे. २ सुख; आनंद; मनोरंजन. ३ | चेहऱ्याची ठेवण. [ सं. ] °त्रत-न. कांहीं मुदतीपर्यंत न बोल- 
एकदम उद्भवणारी लर, तब्येत, विनोद, आश्वयै; नवल. [ अर. ण्याचा नियम, नेम; कांहीं कालपर्यंत मौन बृत्तनें राहण्याचे 
मोज] मौज, मौजा-वि. नाना प्रकारच्या मौजा करण्याचा | घरहेे जत. (क्रिश धरणे.) [ सं. ] मौनावणे-किं. स्तब्ध राहण; 
ज्याचा स्वभाव तो; रंगेलपणांत काळ घालविणारा. मौजाळा- | अबोळपणानें असणें, एखाद्याने स्वतःची शांतवृत्ति राखणे; चुप 
वि. गमती; खेळकर; मजा करणारा; खेळाडू; करमणूक करण्याचा | बसणें, होण. “ प्रेस विकासलीं कमळें शुद्ध । युजारवती कृष्ण 
शोक अगर आवड असलेला. मौजी, मौज्या-वि. मौजाळा | षट्पद । ऐकोनि गवे जाहले स्तब्ध । सामवेद मौनावळे। ? -एर्स्व 
पहा. ३.६. ` स्वये शेष मौनावला स्थीर पाहे । ' -राम १५८. मौनी- 
मौज, मोजा“ -खी. पु. लहर; लाट; तरंग; हेळकावा; हेलावा; वि. १ ल म चेतळेला; निडशब्द; pd 
वीची: ऊ्मि. [ अर. मौज-तरंग अंनाळापी; भाषणविरक्त. २ जगापासून पराङ्मुख होऊन ज्याने 

क अ मुज तृणाचें. [सं.]| आपले सवै विकार (कामक्रोध इ० ) जिकळे आहेत असा; वन- - 
ौंजी-ली. सुज नांवाचे कटिसूज्र ( सुज गवताची केलेली असते | बासी; अरण्यवासी; वानप्रस्थ; षि ( घार्मिक ). सौन्य- न. १ 
म्हणून ); ब्राह्मणाचे कटिसूत्र; परंतु सुजविषि किंवा तरतबंध | स्तब्धता; मौन; शातता. २ सुकेपणा; अबोलपणा; अनालापिता; 
याजबद्दळ सामान्यतः उपयोग;'सुंज. मौंजीबंधन-न. उपनयन; | अनालापवृत्ति. [ स. मौन] मोन्य(न )पणे-किवि. स्तब्ध; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क 


मौख्य  - २५५२ म्या 


2-------- 


ee 


सुरुटयानें. “ बम् तु सौनपर्गे अयवा उगा। ' -वामनचरित्र १४ | मोळा-_उ. मोळा पह. कांटा; फळावरील कांटा, * न 
(नवनीत शृ. ११० ). चिया फळा । आंतुमाज बाहेरी मोळा । तैसा सवाह्य दुवळा | 
सौख्यं -न. मूखैत्व; मूढपणा; मोढ्य; मूखपणा; | शुचित्वें जो । !-ज्ञा १८.६५८. ह 
अक्कलहीनपगा. २ अज्ञान; निरक्षरता; अशिक्षितपणा. [ मूख ] स्यां-सना (काव्य) मीं; मी ची तृतीया. ' जगोनि बह 

मौरी. धनुष्याची दोरी. “बाण वर्षेला घनदाट ।| य म्यां सुकृत जोडिरे दुवैळें 1? -केका ५०. “ एके वघिजेढ 
सक्मिया भुविला आली.वाट। रथ!लोडुनियां घडघडाट । मोर्व्या- | पाडता “यां । ' -सोकणे ७.२४. [ सं. मया ] 
केठ बांधिला ? -एर्स्व १२.१३५. [ सं..] स्थाऊ--उद्गा. मांजरीचा शब्द. [ घ्व. ] 

मौळ--की. सौठी; मस्तक. [सं.] मौळ-न. १ शिर |... स्यान--न. तरवार इ० च॑ मेण; तरवारीचें घर; कोष; असि 
डोके. “चमत्कारोनि महाव्याळ वारंवार डोलबी मौळ। 
-मुआदि ८.२९. ` कृपेने मोळ स्पर्शिठे हस्ते । ' -सुसभा १.६२. 


म्यानांत घालणें. २ ( ल. ) तोंड बंद करणे; जीम आटोक्यात ठेवणे 
मोळी पहा. २ -पु फणस इत्यादि फडांवरील काटे ते. ३ शिखर | जीभ सैल न सोडणे; स्तब्ध राहण; असणें. [ फा. सियान्‌] 
-ज्ञा १२.५६७. मौलि, मोळी-ज्ञी. १ शोष; डोकें; शिर. "घाळण-त्रिफळे, गेळफळें, निवळकांडे इ० कुटून त्या नदीच्या 
२ डोक्यावरीळ केसांचा झुबका किंवा जुडगा. ३ -पु. मस्तक एखाद्या डवक्यांत टाकतात. यासुळें पाणी विषारी बनतें व भासे 
[सं.] मोळी, मोळि-मुकूट; मुगुट. मरतात. भग घालणें पहा. एका स्यानांत दोन तरवारी- 
मौल--न कपट, इंद्रा. मोळाचा बाजार-मौडा- छ्या !हत नाहोंत-एकाच घरांत दोन सवती सुखानें नांदत 
बाजार व मिनावाजार भरविण्याची पर्वी चाल हाती. या बाजारांत नाहींत किंवा एकाच धंद्याची दोन माणसें परस्परांचा मत्सर केल्या- 
सालाची विक्री करण्यास बहुधा वेश्या किंवा रिया असत, त्या | रिंवाय रहात नाहीत; दोन तेजंस्वी माणसं शेजारी राहूं शकत 
माळाची मागतील तितकीच किमत द्यावी लागे. आणि एकदा | नाहींत त्यांच्यांत तेढ येण्याचा संभव असतो. झ्याना-पु. ! 
क्षम किंवा म!ढ मागितल्यावर तो घ्यावाच. हागे असा नियम | मेण पेटीवजा पालखी; पाढखीसारखे बाहन. पालखी पहा. २ 
असे. हा वाजार रात्रीस भरे ह्याचाच दुसरा प्रकार खोट्या रकमा | ९% ओषध हें इराणाहुन येतें. ह्यास तुरंजवीन अथवा शिरखेस्त 
(इस्तु) किंवा रकमेचें रूपांतर करून बहुत किंमतीची रकम थोड्या | दात द! पदाथे एका प्रकारच्या झाडाच्या वुंधास चोंचे मार' 
किंमतीस द्यावयाची. यासच मोलाचा बाजार म्हणतात. ' तेव्हां | "याने निघतो. दें साधारण सारक आहे. 
झी जयपूरवास्यांनीं शहरांत मौळाचाचा वाजार भरविळा।'| स्थानेजर--प. (ई.) एखाद्या संस्थेची, उद्योग-ग्हाची, 
-मल्हारराव चरित्र ६८. | कारखान्याची, नाटकमंडळी इ०ची किंवा कांडी कामाची व्यवस्या 
मोलवी--पु. इस्लामधर्मेशाश्री; मुसलमानी धर्माधिकारी; पाहणारा- करणारा; व्यवस्थापक. [ इ. ] स्थाने जिंग कमिटी” 
युका; न्यायकोर्टात मुसलमानी कायद्यांचा अथ सांगणारा; मुलाना, खी. व्यवस्थापकमंडळ. *“ इकडे अमक्या सधन ग्रहस्थांवर मंड" 
सुसडसानी धमै सांगणारा. [ अर. मव्छवी ] मोळा-पु प्रसूः ळीस “ पार्टी * करण्याची पाळी येईल म्हणून म्यानेजिंग कमेटीचे 
ईश्वरः मालक; धनी. { भर. मव्ला] मोळाना-पु. सुया अध्यक्ष बोरे चोखीत असतात.” | 
धमशात्रवेत्ता; शिक्षक; मौलवी; मुसलमानांचा उपाध्याय. [ अर | स्यार जी. (ङ.) खाचरा सभोवतीचा बंधारा; गे 
मौछाना=आमचे साहेब ] प शेताची सीमा दाखविगारा बंधारा. [ म. मेर ] 
मोल्य--न. मूल्य; सोल; किंमत [ सं. मूल्य ] म्याळेट--प. हातोडा; मोगरी; घण; फर्मा ठोकण्यास लाग 
मौबाळ--वि. ( महान. ) मळ; मोवाळ, मद. * ह 'गार साधन. हा लाकडी ठोकळा असतो. -सुद्रग १०६. 

1) $ सदु. रत्नकुटांची द. सि ~ हिरी ५ 2० कां 
केवाळु मौवाळ' उदकाअवळीं । ' -दाव १७७ मौवाऊे यी स्युनांसपा( पे )लिडी--झी, इाहरसुधराई ६० % 
गदुपणा. [ सं. सदु ] I . करण्यासाठी (कांहीं कायद्यान्वय ) स्थापन करण्यांत आलेली क' 

सर. ऐपत; सामर्थ्य, ह सस्था; नगरपालिका. [ इ. ] -- 
मौसुफ, मौसूफ--वि. मशारनिल्हे, ळर NT मांजराबद्दळचा उद्गारवाचक शब्दः २" 

“ नबाब मौसूफ ? -रा १०.१ 50 "कराचे ओरड. -लो. ( म्हणून ) मांजर ( याअर्थी ) “नि 

(क यी मदत मोळडा वा मांजराच्या ओरडण्याच्या आवाजासारखें. : द 

=उषा १२६ [सं गढुळ] ग स्छान--वि. 1: यकळेला; गळलेला; अवसन्न; अवता/ ` ' 

कलात; मलूल. २ कोमजळेला; फिकट; निस्तेज; सुस्त; जड; 1 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कोष-स्री. सापाची कात. [ फा. मियाना ] ०करणै-१ तरवार 


ied snes 


| 
| 
| 
| 
| 


ms 


० य २५५३ म्हणयार' 


कोमेजळेछे ( सुष्प, मचुष्य किवा र 

दिसणारा. [ सं. म्हे=कोमेजमे ] ह ps र एः मागत म्हणण्याची तहा; धाटणी. ३ एक किंवा 
"नष्ट करणें; दृष्टीस मंदता दाखविणे; बुवळे खालच्या पापणीचे म्हणावयाचा पाठ. वेद बंगेरेंचा ). ७ म्हणः आहणा; 
आंत दडविणें; हा अभिनय व्याधि, उ्छानि दशवितो. ही डी पहा. “दुसऱ्याचे जो वाईट इच्छितो त्याच बरे होत 
स्लेच्छ, स्लछ, स्लेछ, स्लेच--पु. परकीय दिवा यवन a अशी लोकांची म्हणणी आहे.  म्हणण्यासारखा-किवि. 
लोकांब्रद्दल सामान्यपणे योजावयाचां शब्द; यवन; हिंदृव्यतिरिक्त भन yavens उल्लेख करण्याजोगा. ' तो लांब टग्या 
अन्यधमीय; युसलमान व युरोपियन; अनाय. [ सं. महेच्छः गा 2 म्हणण्यासारखा उल्लेख करण्याजोगा पुढें आला 
अशुद्ध बोलणे ] न प चांगला. हरदासाची कथा कांहीं म्हण- 
सवाछ--ची. (इ. तः मोल. नय; य. मोल] मा नो. ढाणी 
ह मोहर ( अप.) ` दकषत इबशाही ही |वि, म्हणणारा. _ रे हला वात बक 
Soe meds Mr nn सायगल एक | थोड्या अवर्षीत; बोटतावोलतां; अगदीं अल्प काळांत. ' वारा अनु- 
ल rans ल ३. | सोहर अप.] |कूल असल्यामुळें म्हणतां म्हणतां आमची होडी एक मेल गेली. 
महर --( पादपूर्णाेक-मराठी वायकी ) १ टक्षांत अर्‌ स्हणपण-कि, म्हटले जागें. [ प्रा. ] स्हण(णि )चिणे-करि. 
द्या. २ सिदध गोष्ट. ( आजव शक्तीने व अदवीने री असुं १ एखाद्यास बोलावयास दिंवा म्हणावयास लावणे; वोलविणे; 
(जज चड र , व र केव्हां वदविण; उच्चारविणें; पठण करविणें किंवा करावयास लावणें 
त. थेच्या सुरांत उपयोगांत आणलेला शब्द ). नेना -अ.| अथवा भाग पाढणे. जञा देण्यास, अभियान करावयास लावण्यास 
म्हा सपरं आहिरे नाभोच्चारण करावयास लावणें, भाग पाडणे; म्हणवून चणे 
म्ह--ली. १ लोकपरंप्रेने आलेलें नीतिवोधक किंवा |“ शिवाजीनें आपणास इ. स. १६७४ मध्यें राजा महिले, 
दृथंतायुपयोगी लोकमान्य झालेल सुटसुटित आणि चरकदार असं | ३ कंदी गुणांची प्रौढी मिरवणे. * तू आपणास धीट म्हणकितोस 
इ्शंतसूत वाक्‍य; रूढवचन; म्हणणी; लोकोक्ति. “कोणाचें वाईट मग साप पाहतांच कां पळून गेलास £ [म० “ म्हणणे चे प्रयोजका 
करूं नये अशी वडिलांची म्हण. ' २ बोलण्याची रीत; वाकू म्हणासार-किवि. ( गो. ) म्हणेपर्यंत. स्हणितली-रू-क्ि, 
अचार. “ एका म्यानःत दोन खऱ्या अशी म्हण आहे. ! ३ |म्हटली-लें; वोढली-ठें. " कर्ता भोक्ता म्हणितलीं. '-विपु ३.८४. 
बातमी; खबर; वार्ता. [ म्हणणें ] “ते वेळीं म्हणितले रक्मिणीसीं । ' -उषा ६४.३.०, म्हणविणे 
स्हण--उभ, म्हणून, “ कांतेला श्रमददो झणी म्हण तरू पुष्पे | पहा.-म्हणिया-वि. आज्ञाधारक. “ म्हणिये तुम्हाते मागतील 
स्वहस्ते हरी । '-अकक २, विठ्ठल, रसमंजरी १. [ म्हणणें; सं. |महानऋषि। ' -ज्ञा २.९९ सहणियागत-वि. आज्ञाधारक; चाकर, 
भणऱ्वोलणे ] ०गत-खी न. म्हणणें; बोलणे; भाषण. “ आम्हां | आज्ञेप्रमाणे वागणारा. -ज्ञा ९.२८४. स्हणियारा-रे-वि. १ 
तुमची ह्मणियागते । जे सांगतसा तें मानूनि हिते । काया वाचा | म्हरलेले करणारा. “ होतील सकळ । ऋद्धिसिद्धि म्हणियारी. ? 
मनसा तुमतें । अनन्य भावें शरण जी। '-स्वादि १२.४.७९. | -तुगा ३२४. २ -पु. दास; चाकर; दूत. ‹ नाहीं वेठी जेवा सारा । 
म्हणजे-उभ. १ त्याचा अथे कीं; अन्यशब्दांनीं तंच सांगावयाचे |जाहाती नाहीं म्हणियारा. ' -तुगा ३६०. * अवचित काळाचे 
तर; किवा; अथवा. “ अश्व म्हणजे घोडा. ' २ त्याच्या योगानें; म्हणियारे । मारीत सुरती एकसरें. ' -दा ३.९.३९. म्हणिय- न. 
तेणें करून; त्याचा परिणाम असा. होतो कीं; अशी स्थिति|१ आज्ञा; सेवकांचे कतेव्य; सांगितळेलें काम. * आणी कांवो तृ 
असल्यामुळे; पूर्वोत्तर क्रियांचा कायेकारणभाव असतां कारण | दिसर्सी दुश्चित्ती । म्हणिये काम नळगे तुझ्या चित्ती । '-तुगा१११. 
क्रियावाचकापुढें या अव्ययाचा योग होतो. “ पाऊस पडला म्हणजे | २ काम. --माज्ञा १३.४३ ९ [ आ. ] स्हणिपणे-म्हरला जाणे. 
पीक चांगलें होईल'; ' तुम्हीं बोलला म्हणजे माझें कार्य होईल. ' एमा ६.१८५ स्हणीजेळू-म्हरले.  ट्रिजी निषधःपासाव म्हणी 
[म्हणणे; म. म्हणिजि=म्हटले जाते ] स्हणणे-क्रि. १ बोलणे; | जेल । ' -र ४: म्हणु म्हणावा; म्हणतो जणूं काय. ' चारु तापद 
उच्चारणे; बदं. २ पठण करणें; पाठ म्हणणें. “म्हणेल तो चुकेल.? | वन्हिच हा म्हणु तरी. ' -स॒ ७. स्हणे-मानतो. ` द्वीगुण काळी 
३ वाचणे; अभ्यास करणे; पढे; सबै म्हगून टाकणं; सुखोटूत |तुसचपेटी म्हणे वजमुस. ' -वैद्यकबाड ७९. [ सं. मन्ये; अण्‌] 

करणे ( वेद, शास्र इ०.) ४ नांव चणे; नांव उच्चारणं; आव्हान स्हणेरा-तगादा. - शर. | 
करणे; बोलणें; नामोच्चार करणे. [ सं. ण ] म्हणणी-खी.। मस्हणयार--जी. (कु.) मण्यार; एक जातीचे सरपटणारे 

१ म्हणणें; पाठ म्हणणे. २ म्हणण्याची किंवा पठण करण्य़ाची | विषारी जनावर. [ मण्यार ] । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्हणम्हणी २५५४ , _ हाव 


णन ०० ्क्क्क््््् ळक >>> 


म्हणम्हणी, म्हणम्हणों-ग. म्हणून. स्हण म्हणोनि-| म्हातापी--खी. (कु. ) आतषवाजी; शोभेच्या दारूकामांतीढ 
म्हणून. -ज्ञा १४.४१. स्हणिपे-ये-अ. म्हणजे. नांवाचा-ची- | एक प्रकार. महृताब पहा. र 
चे. “भक्ति तेचि पें आर्ति । आणि जिज्ञासु म्हणिपै ज्ञानेस्फूति. !| म्हातारा--वि. १ इद्धः वयोदृद्ध;वयस्क. “ म्हाताऱ्याने केळे 
CF, नांव. ' २ पुनवैसु नक्षत्राबद्दळ शेतकरी लोक म्हणतात. तसेच पुष्य 
म्हणी--खी. (कु.) पार (वसावयाचा). ` नक्षत्राला तरणा अशी संज्ञा देतात. ३ एक प्रकारचे गवत. -बदलापूर 
म्हणीजे--अ.म्हणजे. ' चित्राय म्हणीजे येक »-उषा ९.९७. १६१. | सं. मदत्तर ] स्हाताऱ्याख पिपांत ठेवि पाहिजे 
म्हणून, म्हणोन, म्हणवून-ऊन--क्रिवि. १ ( काव्य ) किवा पेटीत अगर कंठाळीत घाळून नेळं पाहिजे- 
त्यामुळें; त्या कारणास्तव; त्यासाठी; यावरून; तस्मात्‌; सबब; | आपणाला सल्ला देण्यासाठीं आपणावरोबर नेहमी वयोबरद्ध माणसे 
त्याअथी. ' त्यानें मळा शिवी दिली म्हणुन म्यां तोंडी मारले. ' | असावयास पाहिजेत. म्हातारपणीं ढोबळा मणी-(व.) 
पूर्वोत्तर क्रियांचा काये-कारणभाव असतां कारण क्रियावाचकापुढें |म्हातारपर्णी कशाला शंगार इवा. स्हाताऱ्याचगर काणी 
याचा प्रयोग होतो जसे- “ नदीस पूर आला म्हणून मी अलीकडे | जायना-( गो.) म्हातारा मनुष्य असल्याशिवाय कद्दाणीसारख्या 
अडकर्लो. ' २ असें; इत्यादि; याप्रकारचे, अर्थाचें. “मी तुझे घरी | ठराविक गोष्टी पार पडत नाहीत. स्हाताऱ्याच्या बायकोस 
येईन म्हणुन म्हणाला. ' राजानें माझें घर छरळें आणि माझी | तांबटाच्या रोटःया-म्हातारीला धड खाण्यास अन्न व नेस- 
चौघांमध्ये अगदीं अप्रतिष्ठा केली म्हणून ( असं ) हा बोलतो. ? ३ ण्यास वस्र मिळत नाहीं. तिला उरलेघुरेंलच खावें लागते. म्हाताऱ्या 
-वि. म्हट जातें तें; या नांवाचें. ' साप म्हणून एक भयंकर प्राणी | माणसाचे लोणचे घाळून उेवावे-सदुपदेश पाहिजे असेल 
आहे. ४ अथैचचून्य पादपुरक; जोर देतांना हा शब्द योजतात. | तर म्हाताऱ्या माणसाचा सह्य घ्यावा. २ह।तारखंड-न. म्हातारा 
उदा० कोठें म्हणून कोठे? [ म्हणणें ] ०का-म्हणा किंवा काय | शब्दाचे ठुच्छतेचें रूप; निदेनें म्हाताऱ्यास म्हणतात. म्हातार- 
ह्या शब्दाने जोर व्यक्त होतो. जसें:-गहू म्हणुन का (म्हणा; काय) चळ-पु. म्हातारपणी बुद्धीस होणारी विकृति; म्हातारपणीं होणारा 
जोंधळा म्हणून का ( म्हणा; काय ) जो जिन्नस पाहिज तो आहे. बुद्धिभ्रंश; साठी बुद्धि नाठी; पिसे; चाळे; तारे; म्हातारपणी बुद्धि 
कधीकधी अधिक जोर किंवा अधिक स्पष्टता देविण्यासाठी कांहीं | वावचळणे. म्हातारडा, म्हातारडुक-वि. थेरडा; मुखे म्हातारा 
सवेनामें व क्रियाविशेषणें यास “ म्हणून ? हा.शब्द पुढे जोडून | अशा अथी; तुच्छतादहक म्हातारा या अथौ ( खरी, पुरुष या दोहो 
उपयोग करितात. कोण म्हणून? काय म्हणन ? कोठें म्हणन? | बद्दल उपयोग ); म्हातारखंड. म्हाताराकोतारा-वि. म्हातारा 
०ध्यानि-म्हयून. ०साठों-%वि. एवढ्यासाठी; यास्तव; म्हणून;  (द्विर्क्तीने ); इद्ध आणि वयस्क; म्हातारा आणि अश्याचसारखा. 
सवव; तस्मात्‌; अर्थात्‌ इ° हणोनि-क्रिवि. याकरितां. धुव-  म्हातारी-खरी. १ बृद्ध त्री; बृद्ध आई; जरठ स्री. २ बोडकी; 
स्तवनि आवडी घरि म्हणोनि अत्यादर ।' -केका ६२. ' आधार | केस भादरलेली विधवा श्री ( तरुण किंवा म्हातारी कशीदि असो 
हा मज म्हणोनि गणोनि डोळे। '-र ७५. म्हणौनि-अ. म्हणून. | इजवद्दळ उपहासार्थी योजावयाचा शाब्द) ३ कापसाचा हलका पुंजा 
“म्हणोनी त्रिभुवनी विख्यातु। ! -उषा ७.६३. [सं. भणु=म्हणणें] | किंवा हलकें पीस ( हवेंत उडणारे) याजवद्दल मोजावयाचा शब्द 
म्हणोलु-म्हणून. ‹ म्हणौन घातुसोधन. ' -वैद्यकवाड ७८. | च्या फळांतील तंतुसभुदाय. (वाप्र. ) ‹ मुळे खेळतांना म्हाताऱ्या 
_ 'म्हतक-जी. कांखेत घेऊन नेण्याची कातडी पाण्याची | उडवितात. ' -मराठी ६ वे पुस्तक पु. २४३. म्हातारी मेळ 
पिशवी; पखाळ, धान्य पेरतेवेळीं धान्य ठेवण्याची मोठी | होणे-( ल. ) अतिशय दुःख होणे. म्हातारीने कोंबडे झांकून 
हरणाच्या अगर संढराच्या कातड्याची पिशवी. [मसक] | ठेवलें म्हणून उजेडावयाचे रहात नाहो -कोंवडा उजेड” 
म्हसणखाई, म्हसणखुट, स्हसणवटी-- | ण्याचे अगोदर आरवतो. यावरून कोंबड्याच्या आरवण्याचा _ , 
न. मसण पहा. [प्रा.] ` उजेडण्याचा कांहॉं कायकारणभाव आहे असे मात्र नाही. उ. र 
स्हसा--सरी. (व. ) चामखीळ. [मसा ] नये म्हणून म्हातारीने कोंबडे झांकून ठेविलें तरी उजाडावयांच 
स्हाकूळ--पुन. समुद्रकफ; समुद्रफेन-फॅस; सिंधुकफ; सुफेन. | उजाडतेंच. सष्टिक्रमाप्रमाण गोष्टी होऊ नयेत म्हणून किति क 


स्हाग, म्हागिरी, म्हागेरी, म्हाळुंग, म्हाळू--महाग, | प्रयत्न केला तरी त्या गोष्टी थांबावयाच्या नाहींत. तुके 

महागिरी ६० पहा, म्हान, म्हांद्‌--न.(गो.) कणगरासारखा एक कंद. ब 
स्हाजर असणे--माहिती असणें. ` [दुपांत तळून साखरेत घोळून खातात. हे कंद ओषधी अस 
म्हात--पु. हत्ती हांकणारा. महात पहा. [ मह्दात ] ते वेलीच्या मुळाला होतात. विषावर उतारा म्हणुन दी 
महाातन--न. ( कों. ) कुणबी लोकांचे देवकृत्य. खावयास देतात. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्दापुरस _ 
स्स्स 
म्हापुरस--प. ( कु. ) महापुरुष; उगीच एखाद्यास 
देण्यासाठी वापरण्याचा शब्द्‌. [ म. महापुरुष ] 
होस पुष्कळ; महामूर पहा. पहा. [ महालय ] 
स्हार--वि. महार. म्हारवड- ळखा--ज्री. १ खंडोबा र | 
म्हारांगण-( कों.) ती ह Rh अ हातन हा 
र es । आगण, स्ह्वारचत-( कों.) | लावणारी, घश्पुष्ट आणि अव्यवस्थित राहणारी भांडकुदळ स्री. ३ 
महारांनी तयार केलेल्या टोपल्या इ० जिन्नस. स्हारपोर-वि. | पुज्य देवता (खंडोबाची बायको म्हणून). “ म्हाळसाइँने केळे बांब, 
महारपोर. स्हारटोपी-जी. (कु. ) महाराच्या पाठीस गळ टोचुन | “दावि १०१. ०कांत-पु. खंडोबा; म्हाळसेचा कांत. *देवी- 
वीसपेचवीस फूट उंचीच्या 'क्षावावर लटकावून गरगर फिरविण्याचा | जी. खडोवाच्या वायकोचे नांव. म्हाळोबा-पु. खंडोबाचे किंवा 
विधी. वगाड; आंकडे घेणे ( आतां ही चाल बंद झाली आहे ). | खंडेरवाचे नांव. [ महाल्साकांत, म्हालसाकांत ] 
म्हारकावळा, म्हारकी म्हारवी-महार शब्दाखालीं पहा. | म्हाळुंग--न, महाळुंग पहा. 
> स्हारकाव--जी. गेरूचा एक प्रकार; एक प्रकारची काव;| म्हाळुंड चावप--क्रि. ( कों.) अळणी पदाथ करणे, (माळुंड 
तांवडी माती. गेरू पहा. चावळेल्या माणसाला मीठ खारट लागतं नाहीं यावरून ). 
स्दारकांडो--पु. नेता; म्दोरकाड्या. स्हाळू--पु. मदाळू; म्हाली; न्हावी. 
म्हारग--वि. ( गो.) महाग. स्हारगाय-(गो.) महागरा.| म्हणभ. (कु. ) म्हण; म्हणुन. ' व्याला वाढविले म्हूण । 
स्हारगा--मद्दार. मज सुख तुज सीण।' -तुगा १९०७. [ म. म्हणुन; म्हण ] 
म्हारडं--न. पावसाळ्यांत उत्पन्न होऊन पावसाळा अखेर | म्हनशशान-म्हणुन. क 
मरणारा सकडा. म्हेतर--पु. १ भंगी; झाड्वाला. २ खेडेगांबच्या वंशपरंपरागत . 
सारून. ( गो.) दारपोला नांवाच्या वनस्पतीचा दुपडदी | पाच्या बह योजावयाचा शब्द. ह्यावलून सवेसाघा- 
nt रणपण चांभार व महार यांच्याबद्दल र्य शब्द्‌. तराच 
स्हाळ--वि. (कु. ) माडाच्या पेंडीपैकी पूर्वीच्या पेंडीचे | अणा पच्या शब्दांना अत्ययवजा जोडून उपयोग. जसे:-हिर- 
नारळ. [ महत्‌] ०गडा-पु. (को. ) मुख्य विद्यार्थी. °तंगडी- ह च rh उ लोहार, साळी, कोष्टी, तेली 
नायक; म्होरक्या. ०स्हातारी-ली. म्हातारी स्री. च > -- न्यत र Ss कवि जीला 
1छा-म्दाळी-म्हालो-पु. (व.) न्हावी; हजाम. क pln Shari का 
सरद बः 3 इ०वतनदार लोकांच्याबद्दल प्रतिष्ठितपणं योजावयाचा शब्द. [सं.महृ- 
मशाली किवा मशालजी; मश्चाळ (टेंभा) धरणारा. -विवि ५९. त्तर ] ०की-खी. म्हेतराचा उद्योग किंवा कतेव्य; रामा दिसंबधीं 
३.४. ' इजामतीला आठ दिवस झाळे तरी म्हालो आला नाह. * एक वतनदारी. स्हेतराणी, म्हेत्राणी-खी. ? भंगीण किंवा 
म्हांब, सहाँ न. (ङ.) सोह पहा. मधाचे पोळे; मध- झाडूवाळी बाई. २ म्हेतराची स्री ( वतनदार महार किंवा चांभार 
माशांनीं बांधलेले ( मधयुक्त ) पोळे. याची ) चांभार जातीची त्री. स्हेतऱ्या-प. वतनदार महाराबददळ 
स्दांबडोळ, मावडोळ--न. ( गो.) एक सपंजात. भ्रे्ठत्वाचा शब्द; कांद्दी कारागीर लोकांतील नायकाबदल योजाब्र- 
म्हाँचरा--न. मासळी; म्हावरें पहा. याचा शब्द. तसंच जातींतील मुख्य इसमाबद्दल योजावयाचा 
म्हाचदेँ -न. ( कु.) मावंदें. स्हामनां-( कु.) यात्रेहून | शव्द. म्हेतर अथे २, ३ पदा. [ ग्हेतर ] 
आल्यावर करावयाची सांगता ( संतपैण ). ्देर, मेहरे,-जी. मातीचा बांध. मेर पहा, 
म्हावरे--न. (गो. ) १ घबाड. २ मासा; मच्छी; मासळी. स्देळ-_ज्री.उंसाचा रस कढवितांना बर येणारी मळी (यापासुन 
(सासुदायिकपणे किंवा संख्येने ) पकडून आणून विक्रीकरिता उघडे | उत्तम पिण्याची दारू काढतां येते)|मलई;मळी ] °चे-(कं.)गळणे. 
ठेविळेळे मासे. «मिळप-( गो ) घवाड मिळणे. | म्हेस--ज्री. १ महिषी; रेड्याची मादी; म्हसरू; म्हस. 
पवेलो--पु.( कों तील ) गर. २ एक प्रकारचा सहा पायांचा माशीपेक्षां मोठ्या आकाराचा ब 
स्दासङ, म्दाखाड, म्हासाळ--प. एक प्रकारचे तांदूळ; |बरचा एष्टमाग कठीण असलेला किडा. ३ केळफुलावरीळ निबर, 
` परणी. ' म्हासाड ( पटणी ) चुरे अझा पिकतात. ! -खेया. काळसर रंगाची पारी. पांढऱ्या रंगाच्या पारीस गाय म्हणतात. 
> बळ, पहा. “ अहमदखा | म्ह? मेल्या म्हशीला दहाशेर दूध किंवा बहु दूध. [ सं. महिष 
पठाण बंगस प्रयागास म्हासरा करून होता. '-पया १२९. |शरा महिस ] पाण्यांत स्हेस न बाहेर डबक्यांत 


Eo 


म्हाळ, म्हाळवस, म्दाळवसा, म्हाछुंग, म्हाळुंगी, 
स्हाळ--पु. (को. ) महालय, श्राद्ध; पक्ष, महा शब्दामध्ये 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म्दैस PE, २५५६ 


अप्पा 


बुइन राहिली असतां तिची किंमत ठरविणे. स्हशीचर पाऊस 
४ चकिफायतीचे प्रयत्नावद्दळ किंवा निरयेक झालेल्या हित 


oe 


कारक गोष्टीबद्दल योजावयाचा शब्द. स्हशीचा प्राणनाथ-उ. 
रेडा. -वि. ल.) सुस्त; मस्त. तो काय नुसता म्हशीचा प्राणनाथ 
आहे. म्हशीने पाय दिलेलें नाक-न. नकटें किंवा वसकें 
नाक. स्हेल आ/टणे-दूध द्यावयाचे वंद होणे; दूध न निघणे. 
"गेल्या महिन्यापासून म्हैस आरडी आहे. * म्हैस पावल्या- 
वि. (व.) म्हशीसारखा जड प्रकृतीचा, म्हैस पाहणे-(व. ) 
म्हशीचे दूध काढणें. म्हैस पिळणे-घार काढणें. ' मी म्हैस 
पिळून येतों. ' म्हैस हात पारखते-( व. ) म्हैस धार काढ- 
णाऱ्याचा हात ओळखतें. म्हशीचीं शिंगे म्हशीला जड 
होत नाहोंत-मुळें अधिक असली तरी तीं आईबापाला जड 
नसतात. स्हशा-प. १ ( व. ) रेडा; हल्या; जड, दांडग्या व 
कुरूप रेड्याबद्दळ किंवा इतर पञ्ूवद्दळ तुच्छतेने योजावयाचां 
शब्द. २-वि. (ल.) रेडयासारखा घष्ट पुट मतिमंद; म्हशीसारखा 


pera व प्न 


नांव, यास देवीनें सारखें. कांदीं हलक्या जातीचे लोक ह्याची पूजा 
करितात; एक. पिशाच्च. [ महिष ] म्हसोबाला नाहीं वायको व 
सटवाईला नाहीं दादला. स्हसरोचा' कोपविणें, पेचविणे- 
कृष्णानदी तटाकास अक्कलखोप गांवीं म्हसोबा आहे त्याला 
आपल्या शत्रूचा सड घेण्याकरितां नारळ फोडणें; देव घालणे 
म्हेशा-प. अंगाने मोटा व कुरूप अशा रेड्यावद्दळ बिंबा इतर 
नर जातीच्या पद्युबद्दल रागानें किंवा उपहासपूवेक योजावयाचा 
शब्द. -वि ज्याचे शरीर पुष्ट असुन जो आळशी आहे त्यास 
निंदनें म्हणावयाचा शब्द. [ सहस ] स्हैसभादृप्या-वि. आपल्या 
कामांत निपुण नसलेल्या न्हान्यावहळ उपहासार योजावयाचा 
शव्द; वाईँटपणें खाडाखोड करून लिहिगाऱ्या रेखकाबददल योज- 
तात. स्दैसमेगळ-वि, मः. स्हेलमाळ-पु प्रवासामध्ये लवकर 
न संपणारा मोठा माळ किंबा ओसाड व नापीक जमीन. म्हसर 

दा. स्देसरट, स्हैसरूड, स्हैसर-न. म्हेस दिवा म्हेसा याज- 
बद्दल तुच्छताद्दीक बनलेली रुपे. स्हेसरूं-न. म्हेस शब्दाचे नर 


जड प्रकृतीचा. ३ सुस्त; दांडगा आणि घाणेरडा अशा इसमावद्दळ | किवा मादी वगैरे भेद लक्षात न घतां लाडिकपणानं योजावयाचा 


योजावयाचा तुच्छतादशेक शब्द; सूखे अचरट मनुष्य. “कीं म्हशाचें | शब्द्‌. म्हेसवा-पु. (महाचु.)एक प्रकारचा पाषाण, 'कीं आन्हारी 
गण्या नाम । -नव १८.१७२. [म्हैस] स्हःशाशुग्शळ-गुशुळ- | म्हेसवा थर । नव्हतां दष्टी गोचर । ' -क ४८. स्ह ॑ळ-खी. 
पु. १ एक प्रकारचा शुर्गुल. २ ( म्हश्या किंवा म्हेस ) धिप्पाड | एक झुइप. स्हैसा-पु. टोणगा; रेडा ( हा शब्द मराठींत विशेष 
गलेलड व ठोंव्या इसमाबद्दल निभैत्सनापूर्वेक योजावयाचा शब्द. |रुळलेला नाहीं.) रांड-भांड म्हेसा विघडे तो होय कैसा! 
[म्हश्ा, म्हस; मशी आणि गुग्युल ] स्हशाबोळ-पु. एक प्रका-| ( हिदी म्हण ) ` नको देऊं म्हक्षा । ' -प्रला. म्हेसलाखुर-ए. ए 
रचा बोळ; एक औषधी बनस्पती; एका झाडाच्या चिकापासुन हा | पिशाच्च; श्षुद्रदेवता. ' म्हेसासुर मलिकाजुन। ' -दावि ६२. 
हातो. याचा रंग काळा असतो. हं औषध गुरांचे पोटदुखीवर | [ महिषासुर ] स्हेसिक-वि. म्हशीचा. म्हैसोबा-म्हसोबा. 
चालतें. स्हशाखुर-पु. देवीने भारलेला एक दैत्य; म्हसोबा. |“ सुज्या झो टिंग करणी। म्हेशोवाची ' 


[ स. महिधासुर ] म्हशी केळे, स्दशेळी, म्हशळं, म्हस- 


म्होतरफा, म्होतरप्दी, म्होतीर, म्होतुर--मोहतरफा, 


केळे-न. एक जातीचीं मोठीं व जाड केळी. म्हशीचा खरारा | मोहतरफी इ० पहा. 


म्हशीचे खोड-स्हदीच डोबड-पुन. म्हशीबद्दळ उपहासाने 
म्हणतात. . म्हशीचं मेळचण-न. ( विनोदाने ) अव्यवस्थित 


स्होप( उमाप )--वि. (कों. ) पुष्कळ. 


be 


जेवण: पात्रावर खाद्यपदार्थाची अव्यस्थित रेलचेल, स्हस-ल्ी.| स्र न. बाशिंग; ताडाच्या व शिंदीच्या पाती, केळीची 


(व.) म्हैस; महिषी; म्हसरू; म्हसरूड; स्हसर ह्या शब्दाकरितां सोपें वगेरे जिनसांचें केलेले हें बाशिंग असतें, मिंगाच 
म्हैस इ० शब्द पहा. [ म्हैस ] म्हसकी-म्हसक्या-वि. म्हैस व काचेचे गोळे वसविले म्हणजे हे बाशिंग मुदुटासारखे दिसत. 
राखणारा, चारणारा. स्हसडी, म्हसडं-वि. म्हशीचं कातडे; असल्या वाझिंगाला रुपये २५ ते ४० पर्यंत किंमत पडते. म्होर” 
महिषचनै. [ म्हेस-म्दस-म्हसडी ] म्हसर-ढोर; लांब व सापट | किंबि. पुढें. ` म्होर हो. ' ` म्होरं होऊन बघ कोण आल i 
(म्हशीच्या पाठी प्रमाणें ) ह्या अथी नामाझीं सामासिक शब्दांत |स्दोरकाढथा, स्दोरकी, म्होरक्या, म्होरचा, म्होरण 
म्हैस दिवा म्हस शब्दा तुच्छताद्क रूप; कंटाळवाणे व न स्दोरपी, म्होरला, स्होरून, स्होरे, स्होरकाडी, म्होरकी, 
स्वपणारे लांबलचक. जसे-म्हसरमाळ, म्हसर भेदान, म्हसररान.  म्होरकी, म्होरक्या, म्होरळा म्होरे-मोहर काळ्या इ? व 
कधीं करी म्हसरभुईै द म्हसरजमीन, म्हसरशेत, म्हसरवाट, म्हस- पहा. ( माणदेशी ) पुढचा. -अ. ( कु. कों. ) पुढे. डि 
रस्ता, म्हसर मजळ, म्हसरकोस, म्दसरपछ्वा इ. [एकवचन म्हसरू] विष उतरण्याकरितां लाविलेला दगड. मोहरा पहा. 
म्हसर-म्हेस, टोणगे. स्दसडथा-वि. (व.) म्दशीसारखा जड| स्होच, म्होब--प. ( गो.) १ मोहार्चे झाड. 
प्रकृतीचा. म्हसाखूर, म्हलोबा-पु. एका असुराचे किंवा दैत्याचे | मधमाशीचे मोहो किंबा मोहोळ. ' म्होंब संपले, ' दे ब 


२ मर्षः 
सण्या सा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्होवरी 
२५५७ यजित 


——= 


oS OO VON 8 PS 


कायमची जागा डुड्ाऱ्या " किंबा शोधणाऱ्या | असें खचित य्न जारे असल्यास आम्हांस परिडिन्न गोश्माली 
थवा, घोळका. ४ गोडा. म्हाडवाझुस-( गो.) मधमाशी. करावी, ? -ऐस्फुले ४९. [ अर. यक्ीन्‌] 
म्होबरी-खी. ( हेट. ) मोहरी, यकत पुन. १ पित्ताशय; (इ.) लिव्हर. २ उजव्या कुशीत 
म्होबळो--प. ( गो. ) भाजलेली काजूची वी. असणारे पित्ताशय; यकृत्‌ वाढले किंवा फुगे असतां हो 
स्होवाळ--न. ( गो.) मधुर, फळ; मध, रस निघणारे फळ. रोग; जरंडी, | स. । > तय यक 
द चं री $ जरडी. [सं.] ०पक्कपिंड-प. एछवंशीय प्राण्यांचा यकृत 
स्होबाळप, स्होबाळचे-( कों.) मधुर होणे. आणि पक्षपिड मिळून होणारा संयक्त पिंड. -ज्ञाको 
म्होवो, म्होबी नाळ--प. (गो. ) गोडा नारळ चु. घोड्य eins 
न बा Pn यकव "उ. घोड्याच्या तोंडावरील भोवरा. हा जबड्यावर 
पोळें. iL ""„ भाहाळः मघमाशांनो तयार केळेळें मधाचे | असेल तर चांगला, खालीं असेल तर वाईट. -अश्वप १.१०२. 
गडू 'चेच्या झाडाला महु लागला आहे. ' यखतियार्‌, यख्तियार्‌ , यख्त्यारी--अख्त्यार इ०पहा. 
म्ह्यानत--जी. ( ङु.) मेहनत. [म. मेहनत ] यंगानगत--ज्री. ऐक्य; सख्य; मैत्री; विश्वास.  बाळाजी- 
राव यांनीं आम्हांस यगानगतीचे मागें अ सांगून पाठविलें ती 
य्‌ दोस्ती त्यांचे पाठीमागें आम्हीं अदा केली. ? -रा ५.८६. [ फा. 
यगाचगत्‌] 
य--व्यंजनमाङँतील सब्बिसावें अक्षर. अक्षरविकासः-या| यच्चयावत्‌, यच्चाघत--भ. सवै; झाइन; सगळे; अस- 
वर्णाची पहिली व दुसरी अवस्था अशोकच्या गिरनार लेखांत | णारे सबै; एकहि न बगळतां. [ सं. यतन-च--यावत_] 
आडळते. दुसऱ्या अवस्थेतील “य' लेखणी न उचलता काढला तर| यजन--न. १ यज्ञ; दोमहवन (स्वतः करितां व्‌ स्वतः, 
तिसऱ्या अवस्थेतील 'य! निघतो. ही अवस्था कुशानवेशी राजांच्या | केलेलें; याजन' याच्या विरुद्ध अभ्रे ). २ एखाद्या हविदेन्याचे हवन. 
वेळच्या (इ. स. १ लें आणि दुसरं शतक ) मधुरा येथील लेखांत ||[ सं. यजूऱ्यज्ञ करणे ] यजणे- सक्रि, होमहवन करणे; यज्ञ करणे; 
“ययै? किंवा “स्य’ या जोडाक्षरांतुन दिसून येते, शेवटची अवस्था | पूजणें. “ जे इष्यज्ञ यजावे । तें इविभैत्रादि आघवें। ? -ज्ञा ४. 
इ. स. ५८८ मधील महानामाच्या वुद्धगया येथील लेखांत पहावी | १२०. यजिजणे-सक्रि. पूजिरुं जाणें. “ जे जैसे देव यागी यजि- 
आपण आज लिहितो तसा य ११ व्या शतकांतील उज्जनीच्या | जती । तैसीं तैसीं त्यां फळें देव देती । ' -एभा २.६५. यजित- 
लेखांत लिहिलेला आहे. -ज्ञाको ( य)१. ह्वा वणे गांवढळ | खांतं-पुअव. यज्ञ करीत होत्सात; यज्ञ करणारे. “परी तें असो 
लोकांच्या बोलींत बतेमानकाळाच्या प्रथम व तृतीय पुरुषाच्या | येणे उचिते । ज्ञानयज्ञें यजितसाते । उपासिती मातें। ते सांगितळे।” 
एकवचनाच्या रूपांना जोडलेला आढळतो. उदा० मी जातोय; -ज्ञा ९.२६२. येजिता, यज्वा-वि. यज्ञ करणारा; यजनकर्ता. 
हा जातोय; मी देतोय ( देतों, देत आहे ). त्याचप्रमाणे एच्या |“ जेथ यजितयाचा कासु पुरे । यज्ञींचें व्रिथान सरे । मागुते जेथूनि 
ठिक्राणीँद्दी य असा उच्चार आिला त्यांच्या बोलीत] आढळतो. | वोसरें । क्रियाजात | ? -ज्ञा ४.१५०. 
उदा० यक्षा, येक. यचा हि सुद्धा, अशा अथौ शिष्ट भाषेत उपयोग| यजमान--पु. १ यज्ञकमे करणारा; स्वर्गादि फल प्रप्त व्हावे 
केलेला आढळतो. उदा० ' तेव्हांय मीच होतों आतांय मीच | म्हणून याग करणारा; यज्ञाचा खचे इ० चालविणारा मुख्य मनुष्य 
आहें. ? ' अधिक,महिनाय आला आहे. ? -सागो्रं ३.१. २ (ल, ) घनी; मालक; कुटुंबाचा मुख्य; एखाद्या उपाध्यायाचरा 
यआं--याचें सामान्यरूप. ( महाजु. ) यां. ' यभांसी कुळ | आश्रयदाता. ३ ( बायकी भाषेंत ) नवरा; पति. ७ वेश्येचा धनि; 
ना ज्ञाती । रूपु ना संपत्ती ।? -क्षिछ्ठ २१०. उपपति. ५ (गो.) गोमंतकांतील देवस्थानचा (योवा हद्दीच्या 
यऊल--पु. ( कु. ) तरस. बाहेरील ) कुळाबी. [ सं. यजुऱयज्ञ करणें, देवपूजा करणें ] म्ह 
यक--वि. एक. -आदिलशाहि फर्माने. [ फा. यक्‌ ] यक्सुः| यजमानाचा शोतो पाहुणचार पण पाहुणा होतो थेडगार.०कृत्य- 
खनीपणा-पु. एकवचनीपणा. ` यक्सुखनीपणाची नेको व खुबी | न. १ जोशी दिवा उपाध्यायाने यजमानाच्या घरीं करावयाचें 
सवै ठोपीकरांस जाहिरीस येईै तें करणें वाजीब व लाजीम आहे. |घमैङृत्य. २ धमेकृत्यांवद्दद जोशाला यजमानाकइन मिळणारा 
-रा १०.२८०, [ फा. यक्सुखुन्‌] पैसा. यजमानी-3: (कु.) लादि समारंभातील सुख्य मनुष्य, 
यःकश्चन, यःकश्चित्‌--ि. सामान्यः श्चुः वरच्या दर्ज्यांचा| यजमानीण-न, यज्ञमा निनी, यजमानपत्नी-खी. यजमा- 
नसलेला; कोणीहि; कोणीएक. [ सं. यः+कः+चन, चित्‌] नाची खरी; साङकीण; धनीण. ह 
य( ये )कोन--पु. खात्री; सत्यः निष्ठा; नियः विश्वास यजित--वि. महाग. “ असें असतां मी अन्नाच्छादनास 
-क्रिवि. खचित; निश्चित; पूर्णपणे; खात्रीने. ` आम्ही हरामखोर | यजित | ” 
शको. ६. २१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यजित २५५८ | यथा 


Ee a च न: 
यजित, यजितजञाणे, यजितपत्र, यजीत--अजित पहा. [वादाचे समथेन करणारा; प्रयत्नवाद मानणारा. “वान्‌, यत्नी- 


[ “अजित ° चभशिष्ट रूप ] धरण. यजितखत-न. अजितपत्र; | वि. खटपटी; उद्योगशील; प्रयत्न करणारा; उद्योगी. *सिद्ध-- ` 


हरल्याबद्दल्चा ळेख. वि. यत्नानें साधलेला; प्रयत्नानें प्राप्त झालेला. सिद्ध पहा. 
यज्जीत्‌( द्‌ )खत-न. सोडचिद्री. [ फा. आझादू-मुक्त ] यत्र--अ. जेथें. [ सं. ] °कुत्रचित्‌-कुत्रापि-क्रिवि. कोर 

` यजुर्वेद, यज्जः. चार वेदांपैकीं दुसरा वेद्‌. यांत यज्ञ- तरी; कोणच्या तरी एखाद्या ठिकाणीं. यत्रयत्न-किवि. जेथे जेथे; 

` कांडाबद्दढ विशेष माहिती आहे. [सं.] यजञुर्बदी-प. यजुबैद | ज्याज्या ठिकाणीं. 

शाखेचा ब्राह्मण; यजुबैदाचें अध्ययन करणारा ब्राह्मण. यज्ञुः-।| यंत्र--न. १ साधन; हत्यार; कोणतेंहि एखादें काम सुलभतेने, 

शाखी-प. यजुर्बदी; यजुवेंदशाखीय. [ यञ्ञः+श्षाखा] यजू-पु. जलदीने किंवा कमी प्रयासाने होण्यासाठीं तयार केलेले गुंता. 


यजुवेदी; माघ्यैदिन; यजुवैदशाखीय. [ सं. यञ्चः ] झुंतीचे उपकरण; कळ; युक्ति. २ वेक; तोफ; कोणतेंहि अशा रीतीचे 
यरक--न. (कों. ) वैलगाडीचें जूं बांधण्याचा दोर; जोख- सहारसाधन. ` नातरी संहारत्िपुरारीचीं यंत्रें । ? -ज्ञा ११.३४३, 

डाला बांधलेला नाडा. ३ रहाट; रहाटगाडगे. “ वाया यंजारूढ जीवसृष्टी । भ्रमतुसे ।' 
यटक--शीन. खुबी; भमै; युक्ति. -ऋ १३०. ४ देवतेच्या पूजेला लागणारी एक गूढ रेखात्मक 
यडकतणे--सत्रि. (माण.)त्रास होणें; अडचणींत येण. [यरक] | आकृति; इच्छा पूणे होण्यासाठीं कागदावर वात्स्यायन कामसूत्र 
यडताक--न. घोटाळा; अडचण. कर्त्या ऋषीनें सांगितल्याप्रमाणं काढावयाची आकृति; एखादी गूढ 
यडताकणे--क्रि. हेलपाटे घालणं. [ का. ] ` |आङ्कति. हो कागदावर काढून व ती ताइतांत घाळून गळ्यांत | 
यई---न. मस्ती; खोडसाळपणा. [ का. ] बांधतात किंवा तिची पूजा करतात. असं केल्याने इच्छित फल 


यता--वि. नियमन करणारा; दाब ठेवणारा; सुत्रधार. [ सं. | मिळते किंवा अनिष्ट टळतं अशी समजूत आहे. उदा० स्वस्तिक 


यन्तृ ] . _|कमलळ वगेरे यांनीं पिशाच्चबाधा होत नाहीं. ' मंत्रयंत्र कांहीं करिसी | 


यति--पु.'१ पद्याच्या चरणांतील थांबण्याची जागा; अक्षराचे बुरबुटी । तेणें सूतसृष्टी पावशील । ? -तुगा. ५ जादू. ६ प्राणायाम. 
अवसान; विसांवा; दम, ` मालिनी वृत्तांत आठच्या अक्षरावर यति ७ कळाशी. ८ वाद्य. [ सं. यन्त्रू=चांधणं, नियमांत आणणे ] 
येतो. ' २ (संगीत ) लयीचा गतिनियम. हे पांच आहेत. समा, |पखाद्या भोंचतीं-बरोबर-शीं यंत्र किंबा येत्रमेत्र 
स्रोतोगता, खदंगा, पिपीछिका व गोपुच्छा. [सं.] ०भंग-पु.|ळावणे-मांडणे-चाळविणि-करणे-एकादयाच्या विरुद्ध व्यूह 
वृत्तांत जो यति यावयाचा तो पदाती नेतां पदार्धावरच आल्यास | रचणे; एखाद्याच्या विरुद्ध कट रचणे; जंतरमंतर करणे. ०गोळ-+ 


होणारा दोष. उदा० ' पुढे माझा नारायण तरुण तो पुत्र तिसरा | तोफेचा गोळा. * उल्हाट यंत्रांचे मार । दुर्गावरूनि होती अपार! | 


या ओळींत नारा या. अधेपदावरच यति येतो. या ठिकाणीं | परसैन्याचे यंत्रगोळ समग्र । दुगैपरिघामाजी पडती । '-ह २९ 
एखादे पूणे पद असावयास पाहिजे होते. म्हणन हा यतिभंग दोष | ८९. ०धारी-पु. हत्यारबंद शिपाई. ' काय तुझें नांव 
जाणावा. [ स. यम्‌] यंत्रधारी । तो गहणे बेगारी विठा कीं जी । ' -तुगा ४४२१ 
यति-ती-. १ संन्यासी; मनो विकारा ताब्यांत ठेवणारा. | ०झासत्र-न. यंत्रासंबंधी ज्यांत विवेचन केखेछे असते जे शा 
२ भिश्च (जेन भिश्च). [ सं. यति. यम्‌=नियमन करणें] पदार्थाच्या स्थिरावस्थेचे ब गमनावस्थेचे विवेचन करणारे शर 
वी यती--यु. १ प्रयत्न करणारा; मोक्षाकरितां प्रयत्न करणारा | याचे दोन विभाग आहेत-१ स्थितिद्यास्र. २ गतिशाख- व ) 
` ९ यज्ञ करणारा. -इको. [ सं. यतिन्‌, यद्‌=अयत्नकरणे ] | ऐजिनिअरिंग. यं ज्रित-वि. नियंत्रण केलेला; नियमित बंप 
> यत्किचित्‌--क्रिवि. थोडा मुद्धा; थोड्या प्रमाणांत; थोडेसें. | ताव्यांत ठेवलेला. यंत्री-वि. थत्र चालविणारा. * देह हॅ 
यद चद ०(यत्किचित न ठेवतां) सगळा-| निमित यंत्र आहे, यज चालतील तें ते चाेल ।* दि यंतर 
र अवावा -अंख्था-स) मुळींच शिक्कक | च्या Ro वनविरेरे, यांत्रिक-वि. १ यंत्रासंवंी. २ 
3 यंत्रयोगें झालेले. प्व 
यत्न--यु. अयत्न; उद्योगः खटपट; परिश्रम, [ सं. यतऽ यतशब्द-प. सस्कृत व्याकरणातील एक संशा. “ 
मेहनत करणें ] ०तः-क्रिवि. प्रयत्नाने; खटाटोपाने; उद्योगाने. वाचक शब्द्‌. [ सं. यत्‌+शब्द्‌ ] 
माहित देब सयत्नावर इखदुःख, उत्कर्षापकषे इ० गोष्टी अवलंवन| यथा--अ. १ जसा-शी-ें; ज्या प्रमाणें. “यथां bo 
अ क अस मानण्याचा सिद्धांत; प्रयत्नवाद. याच्या |तथा प्रजा. ? २ या शब्दाचा पुष्कळ संस्कृत शब्दांशी का 
अ जाद अथवा परारच्धवाद. ०चादी-प. यत्न-|होतो. तेथे याचा अथे त्या त्या प्रमाणे, त्याचें उल्लंघन १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ON SP TTS TY RI VST I IN PP NP कक कळक कळ कका कक FE IUPUI I SIN 


प्या २५५९ यया 


~ 


ना असा आयः देतो व तो शब्द झियाविशेष हेते. अबा निहि उ ० कुळ रडी लि होतो. अशा नीतिनियमांस घरून; खऱ्या मार्गाने; योग्य प्रकारे. ०यथा- 
कांहीं सामासिक शब्द एढीलम्रमाणें. [ सं. ] *कर्थचितु-भ. १ | क्वि, १ जसः ह ल 

कसा तरी; कांहीं झाळे तरो; चांगल्यावाइँट किवा योग्य योग्य | यथायथा आहि व उ बर प्र प 

मार्गानें. “ त्यानें दिवसभर खपून लिहिलें तर यथाकथंचित्‌ दोनदे सरासरी; जितक््यांस तितकें; एतान) न म ; 

मय लिहील,” २ ययाकदांचित्‌; यदाकदाचित्‌, कदाचित्‌ ज्ञान म्हणजे यथाययाच आहे. शयु कोरः डर 

कदाचित; जर शक्य शच तरु दकडा एक शये अगदी | असावे त; योग्य तऱ्हे बरोबर रीतीने; रस्त. *सेति-सीत-- 

पराकाष्टेनें. ` एवढा उद्योग उभा राहण दुघेटच, पण यथाकथंचित्‌ | क्रिवि, रीतीप्रमाणे; रूढीनुसार; प्रचाराप्रमाण; वहिवाटीस सः 

तो राहिलाच तरी त्यास सहाय्य मिळण्यासारखें नाहीं. ! -नि | सरून. [ सं. ययारीति ] ०रुचि-किवि. आवडीप्रमाणे; इच्छे. 

१११. ०कथा-क्रिवि. १ योग्य रीतीनें; जसे पाहिजे त्याम्र- प्रमाणे; मनाप्रमाणे. ‹ दिघरें भोजन यथाईंचि। ? ई 

माण; म्हरल्या-सांगितल्या वरहुकूम. २ (विरू. ) फार झारे |यथाथ-क्रिवि. १ बरोबर; खरें; जसं घडलें त्याप्रमाणे; वास्त- 

तर; कदाचित्‌; चुकून. ०काम-किवि. इराण; मनाजोगे. [विक योग्य रीतीने. * कहा परिये । कोणतेही इने 

°कामी-कामिनी-एली.वि. आपल्या इच्छेतुक्षप वागणारा-री; | यथाथै तरी खुपणे। नाहीं कवणा । ? -ज्ञा १६.१२०. २ अन्वर्थ; 

स्वेच्छाचारी; आपल्या मनाप्रमाणे करणारा-री. ०काळ-लीं- |नांवाप्रमाणे; शब्दाप्रमाणे. उदा० भूपाल, -जलथि, आतपत्र. हे 

व्ठ-क्रिवि. योग्यवेळी; नियमित काढी; हंगाम साधून, ' पेरणी शब्द यथाथ होत, कारण त्येक शब्दावरून आपणास त्या 

यथाकाली झाली म्हणजे पीक चाग येतं. ' ०क्म-कमे-|शब्दवाचक वस्तूचे थेन किवा माहिती कळते. [ यया+अये ] 

कमान -क्रिवि. १ क्रमानुसार; क्रमवार; करमानुरूप; अनुक्त- | यथाथैचुष्दि-स्री. निःपक्षपाती बुद्धि; मनाची समता. -नि 

मानें; ठरलेला क्रम न सोडतां; ओळीने. २ शिस्तीत; नियमाने, ५८३. यथाहे-क्रिवि.. योग्यतेश्रमाणे; झोमेसे. [यथा महे 

नियम किवा रीत यांना न सोडता. ०गम-क्रिवि. शाज्रानुसार; | ०लाभ-क्रिवि. मिळकतीप्रमागे; फायद्याप्रमार्णे; उत्पन्नाप्रमाणे. 

यथाशास्न; शाखोक्त; शास्रांत सांगितल्याप्रमाणे. * ऐसें कमै- | यथावकाश, यथावकाशे-ङिषि. सवडीप्रमाणे; फुरसतीनें. 

भेद सुदळें । फळसुखही त्रिधा जाळे। तें हें यथागमें केलें । गोचर |[ यथा--अवकाश ] यथावत-क्रिवि. यथायोग्य; जस आहे तसे. 

तुज ' -ज्ञा १८,८१०. [ यथाभागम ] ०जात-वि. १ जन्म- तस समस्तददी श्रुतिजात। ठाके लाजरे ऐसें निवांत । तें मीचि करी 

स्याश्रमाणे; जसा जन्मला तसा. २ सूख; खुळा; वेडपट इ० | यथावत । प्रकटोनिया । › -ज्ञा १५.४३५. [ स. यथावत्‌ ] यथा- 

सूचित अर्थी. ३ स्वभावतः; निसगैसिद्ध; स्वाभाविक. ०तथा-भ. | बस्रर-क्रिवि. प्रसंगानुसार; वेळ सांपडेल त्याप्रमाणें. [ यया+ 

कसा तरी; कशाने; जेमतेम. ' संसार यथातथा चालला. ? ०तथ्य- अवसर] ०विधि-क्रिवि. नियमानुसार; शाङ्नांतील विधींत सांगि- 
क्रिवि. जसें असेल तसें; खरें; खरेपणाने. ०तृस्त-तस्ति-करिवि. |तल्याप्रमाणे; विधीचे उलंघन न करितां. ०विभव-क्रिवि. ऐपती - 
भरपूर; मनसोक्त; पाहिजे तितके यथाशक्ति-क्त्या, | प्रमाणे; सामर्थ्यानुरूप; मिळकतीला धरून, ० विभागे-किवि. 
यथानुशक्ति-क्तथा-क्रिवि. श'क्तीप्रमाणे; सामर्थ्यानुरूप; एखा- | विभागाप्रमाणें; वांरणीप्रमाणें; हिरशाप्रमाणे. ०वूत्त-करिवि. घड- 
याच्या कतुत्वाप्रमाणि. [ यथा+अनु+शक्ति] ०नियुती-किवि. | ल्याप्रमाणे; जसे झालें तसें; खरेपणानें. °शाक्ति-क्रिवि. आपल्या 
यथाथैत्वाने; यथाथैपणे; योग्य रीतीप्रमाणे; यथायोग्य; स्प. |शक्तीप्रमाणे; ऐपतीङुसार; कतैत्वाचुसार. यथाँशतः-क्रिवि.वांटणी- 
“ऐक बापा परीक्षिती । तुं तव सुखाची सुखमू्ती । भीमकी | प्रमाणे; योग्य प्रमाणाने; निरनिराळ्या दिशशांगरमानें; हिशोबाने. 
पाणिग्रहणस्थिती । यथानियुती सांगेन । ' -एस्स्व १.९. यथाज्ु-|[ यथा+भंशतः] ०हयास्त्र-किवि. शाज्जांत सांगितल्याप्रमाणे; 
कम-से, यथालुक्रमार्न-करिवि. यथाक्रम पहा. ०न्याय-किवि. | शा्रमर्यादा न उह्षितां. ०शुत-क्रिवि. १ ऐकल्याप्रमाणे; ऐक- 
न्यायास नीतीस घरून; न्याय्य रीतीनें; योग्यपणे. ०पद्धति- | लेल्या गोष्टीबरहुङूम. २ जसे शिकला त्याप्रमाणे; आपली बुद्धि 
त-्रिवि. रीतसर; पद्धतीप्रमाणे; वहिवाटीला अचु्रून. [सं. ] | न चालविता फक्त गुरूने पढविल्याप्रमाणे. ३ काव्याचा अथे लाव. 
०पूवे-किवि. पुवीप्रमाणे; पहिल्यासारखे, पुववत्‌. “ कुपथ्य | तांना फक्त पदांचा अथे दिसतो त्याप्रमाणे; यौगिक अर्थानें; व्यंगाथ 
होतांच दुखणे पुन्हां यथाप झालें.  [सं.] ०प्रति-त-किवि. लक्षांत न घेतां. ' -मभाको ०संख्य-किवि. संख्येप्रमाणे; ययाजु- 
मूळ अतोप्रमाणे. [ सं. ] ०बुध्दि-मति-किवि. आपल्या बुद्धी- कम; क्रमाने. [ यया-संख्या ] ०संप्रदाय-किवि. संप्रदाया- 
प्रमाणे; आपल्या बद्धीच्या कुवतीप्रमाणे; आपल्या ज्ञानाममाण, | नुरूप; सामान्य रीतीप्रमाणे; पद्धतीप्रमाणे. *संभव-किवि. १ 
यथाभिमत-किवि. इच्छेप्रमाणे; कल्पनेप्रमाणे आपल्या योजनेस शक्यतेप्रमाणे; अंदाजाप्रमाणे. २ ऐपतीप्रमाण;साधनानुकुलतेप्रमाण. 
अनुसरून. [ यथा-अभिमत] ०मारी-किबि. योग्य मार्गाने) ०खांग-किवि. पूर्णपणे; काहो न्यून न ठेवतां; कोणतीहि गोष्ट 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५६० ` स 
=-= नाकामा त ee 
कमी न करतां; अंगोपांगासहित शाज्रांत सागितल्याप्रमाणे.' येथा-| यदाकदाचित, यदि--शभ. जर करतां, जर कदाचित्‌. 
सांग रे कमै तेंही घडेना । घडे धमै तों पुण्य गाठी पडेना । ' -राम | [ सं. यदा+कदा+चित्‌ ] 
१००. [ यथा+सम+अंग ] ०सामथ्ये -क्रिवि. शक्तोप्रमाणे; यथा | यडूळ--क्रिवि. हावेळप्थत; इतकावेळ; वाढूळ. [ स. यत 
शक्ति; कतेबगारीला साजेसे; ऐपतीप्रमाणे. ० सुख-क्रिवि. समा | वेला एबढा+वेळ ] 
घानाने; शातते. *खूत्र-क्रिवि. सुत्राप्रमाणे; तंतोतंत त्याप्रमाणे; यच्छा--खी. १ योगायोग; आपोआप संभव, सहृ गति; 


यद्‌ 


अगदीं बरोबर तसं. ०स्थानीं-क्रिवि. योग्य स्थळीं; योग्य | परमेश्वराची इच्छा; ईश्वरेच्छा. ' दु:ख जसें प्रयत्न न करतां यच्छे | 


ठिकाणीं; उचित जागेवर. [ यथा+स्थान ] ०स्थित-क्रिवि. १ करूनच होतें तसे सुखहि यदच्छेकरूनच होईन. ? २ स्वच्छंदी. 
कालानुरूप; परिस्थितीप्रमाणे. २ भरपूर; यथेच्छ; रगड; पुरेपूर; | पणा; स्वैरपणा. [ सं. ] ०ळाभ-पु. अनायासे क्रिंवा आकस्मिक 
पृणेपण; जितकें पाहिजे असेल तितके. " आज भोजन यथास्थित | रीतीनें घडलेला लाभ; प्रयत्नाशिवाय झाळेला फायदा. ०लाभ- 
मिळालें. ? ३ जसे होतें तसे; यथायोग्य. ` पोथी नीट यथास्थित जीवी-वि. आपोआप मिळेल त्यावर जगणारा. यहरुछ्या- 
बांधून ठेव; नाहींतर भिजेळ. ? ७ पृरवेकुशलावस्था न पालटतां; | क्रिवि. सहज; प्रयत्नाशिवाय. ` यांचेविण यथाकाळें । यहच्छया चे 
पूर्वीप्रमाणे. ` आजपर्यंत इकडील वतैमान यथास्थित जाणुन अ मिळे । ते ते सेवी सकळ मंगळ । युरुवाक्यमेळें स्वानंदे। 
स्वकीय णा लिहीत जावें. ! ee त -एभा ३.५००. [ यरच्छा शब्दाचे तृती येचे एव. रूप ] 
ज्ञानाम्रमार्णे; एखाद्याच्या समजुतीप्रमाणे. [ सं. यथापज्ञान | यंदो-- 
यथेच्छ, यथेच्छा, यथे-क्रिवि. १ भरपूर विपुल; इच्छेला दवाः (ग) चे रडा दगड, दे 

यद्यपि, यद्यपिचित्‌--उभ. जरी. [ सं. यदि+अपि ] म्ह 


येईल तसे, तितकें; इच्छेप्रमाणे. “ तं 1 र» टे र. । 
हड तते, तित मागें. * ययेष पुरतं जरी प्रथम दाम कां |. य॒द्यपि शुद्ध होकविश्दध नाचरणीये नादरणीये. “एखादी गोष्टच | 


साधिती । ? -केका ८७. २ स्वैर; मन मानेल तस; अनिवैधपणे; 
लाता श्‍ र योग्य असली तरी ती लोकरूढीच्या उलट करू नयेव 

व [ क ] यथेषचार-उ. मनसोक्त | जाद नये र ती या चट स्मार इ. 

वतैन; स्वैराचार; अनिबधता; बेछुट वागणूक, [यथा--इट--आचार] ; ऱ वाः [से 

यथेष्टाचारी-वि. स्वैराचारी; मन मानेल तिकडे भटकणारा; DMP प 

वाटेल तसे वागणारा. यथेप्लित-क्रिवि.१ इच्छेप्रमाणे; इच्छिल्या- धनी र (ङ) एव्हा; ह्या be [ रा 

प्रमाणें. २ स्वैरपणे; स्वतंत्रपणे; आपल्या कल्पनेप्रमाणे; वाटेळ तत्ते. (सेवेला वाम) एक सुलीचा खेळ. 

[ यया+दैव्सित ] यथोक्त, यथोदित-क्रिवि. म्हटल्याप्रमाणे; २" * ९ 


बोलल्याप्रमाणे; वणन केल्याप्रमाणे; दाखवून दिल्याप्रमाणे; आज्ञा!  यःपळाय---(वाम्न. ) पळून जाणे; घूम ठोकणे; पाय काढणे. | 


केल्याप्रमाणें. [ यथा- उक्त, उदिति] यथोचित-क्रिवि. योग्य | ( कि" करणें; म्हणणे) [यःपलायति सजीवति । या संस्कृत 

दिसेळ तसे; लायकीप्रमाणें; अनुरूप. [ यथा+उचित ] यथोप-| वरून] 

पक्ष क्रिवि. शक्तीप्रमाणे; ऐपतीप्रमाणे; प्राप्तीप्रमाण. ‹ यथोपपन्न। यबड--वि. मद्र; मंद; गवाळया. [ का. ] की 

खचे-दान-भोग-वतेन-वैभव-खाणें-पिणें › इ० [ यथा उपपन्न ]| यबाब--पु. हावभाव; अजागळपणा; चाळा. ( शेतकऱ्यांत 
यद्‌ - सना. जों, जी, जे; हे संस्कृतमध्ये संवंधीसवैनाम आहे. | रुढ). [ म. हावभाव ] 

परंतु मराटींत याचा उपयोग फक्त समासांतच आढळतो. उदा०| यब्धा--प॒. ज्रीसंग करणारा. [सं.] स्ह० . अडाणी या 

यत्क्रथा=जी गोष्ट, ज्याची गोष्ट. यदंश=ज्याचा अंश. यत्कृतर | योनीचा नाश, 

ज्याने केलेले; यच्चित्त, यन्नाम इ० [ सं. ] यदर्थ-क्रिबि. ज्या! यम--पु. १ प्राण्याला त्याच्या मरणानंतर पापपुण्याच 

कारणाकरितां; ज्या हेतूनें. [ यंद्‌+अथै ] यदर्थी-क्रिवि. हा शब्द्‌ निवाडा करून त्याप्रमाणं नरकाला किंवा स्वर्गाला पाटविणर 

यदर्थे याचे अनांगर रूप असून एतदथे ऐवजीं चुकीने वापरला | देवता ( ही सामान्यतः पाप्यांनां शिक्षा करणारी देवता गै र 

जातो; या कारणास्तव; या कारणाकरिता. यद्ीय-वि. ज्याचा; | मानण्यांत येतें); कृतांत; काळ; यमधर्म. २ (ल) ) 


ज्यासंबंधी र “ काळ; निघेण मनुष्य; भयकर दिसणारा मनुष्य. [ सं. ] ( ब 
 यदयुदी--ली. ( कर.) गडवड; धांदल. ( विशेषतः बाय- यमाच्या दाढेत अतणे-पडणे-सांपडण-जाणे-! ग 
कांच्या भाषेत रूढ ). सुखांत असणे-पडणे-सांपडणे, २ (ल. ) मोठ्या संकटात र र 


यदॉच, येदोच वि. (गो. ) एवढाच. ' येदोच दिता. ! पडणे, सांपडणें; अतिशय हाळ करणाराच्या तावडीत 
यदा, यंदाच्या चंर्षी- क्रिवि. यावर्षी; चालू सालीं. [फा. | यमाच्या दाढेत घाळणी-टाकणे-मृत्युसुखांत टाक 1? मोठा 
भया) ` `. संकटांत घालणें, अति कूर मनुष्याच्या आहारी टाकल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


su २५६१ जा 


ऱम्न्म्म्््् 


नट र्ट "दा... hl ड 
es च ब्र व्य कोयी त पाप्यांना यमलोक; मरणोत्तर शिक्षा भोगण्याचे ठिकाण. [ सं. यम+सदन ] 
टच राना, का र 3 (क) | यमखद्नाळा पाठविर्णे-डर मारणे. यमाचा पाहुणा-यु. 
a a ळ; |( मरणानंतर खात्रीनें यमाच्या घरीं पाहुणा म्हणून जाणारा इसम, 
र र आ । व हा नरकांत जाणारा ) महापापी मनुष्य. यमा जीपॅत, यमाजीसा- 
यमानें दिलेली शिक्षा; यमाने कन बी त: डच WS चम; शत्यः, यमाजीपताच- 
Md न इःख. *झाडी- यमाचे बो(वु)ळावणे-न. १ मृत्यु; मरण व (ल.) भतिदुष्ट मनु- 
; र पड झाडा । ` -नामना १९. ०तपण- |ष्याचे बोलावणे, अतिकडक मनुष्याकइन किंवा कदेनकाळाकडून 
न. यमाच्या नांवाने करावयाचे तपण. हें यमद्वितीयेला करितात. आलेलें वोलावणे; अति नावडणारे परंतु विरोध करतां न येणारें- 
०तुइ्य-वि. १ यमासारखा; कूर; भयानक; अतिशय भयंकर. २ |न चुकवता येणारे बोलावणे, काम. 
विरूप; तिरस्कृत; किळसवाणा. ०देड-पु. पाप्यांना यमाक्डन| यम--पु. १ नियमन; ताव्यांत ठेवणे; ईद्रियद्मन; . राग, 
` करण्यांत येणारी शिक्षा. ०दृंष्टा, दाढ-ली. १ यमाचे सुख; | विकार, इंद्रिये यांचे दमन; आत्मसंयमन. २ अष्टांग योगांतीळ 
काळसुख; मृत्युमुख, २ आशिन महिन्याचे शेवरच आठ व |पहिरुं अंग. तीं आठ अंगें येणप्रमाणिंः-यम, नियम, आसन, 
कार्तिक महिन्याचे सवे दिवस. या अथी अनेकवचनी उपयोग. या | प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि. यम या अंगातील 
काळांत रोगराई आजार वराच असतो. यावरून रूढ. [ सं. यमदंष्ट्रा] | पंच प्रकार, भाग यांबद्दल सामान्यतः योजतात. ते पांच प्रकार 
०द्शि-शी. दक्षिण दिशा; यमाचे वसतिस्थान ज्या दिशेकडे याप्रमाणें-अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयै व अपरिग्रह. [ सं. 
आहे ती दिशा. ०दूत-पु. १ माणसाचे प्राण हरण करून नेणारा दे. प्रा. जम; सं. यमू-्ताव्यांत ठेवणे] ०नियम-पुअव. १ 
यमाचा नोकर. २ (ल. ) निष्ठुर अंतःकरणाचा नोकर, कूर शिपाई. | आत्मसंयमनासाठीं करावयाची कृत्यं; नियोजित व ऐच्छिक बरतें; 
°द्वितीया-ल्ली. कार्तिक शुद्ध द्वितीया; भाऊबीज. ०घे-पु. अश्ांग योगांतीछ पहिली दोन अंगें. नियमाचे पांच अवयव 
यम नंद्न-पु. यमाचा सुला; धर्मराजा; युधिष्ठिर [ सं. | याप्रमाणेंः-शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, इैश्वप्रणिघान. * यम 
नंदनर्‍्पुत्र; सुल्गा ] ०पाइा-पु. मचुष्याचे प्राण काढून नेण्या- | नियय दोघे द्वारपाळ । अखंडित सावध. अविकळ । अंतर्बाह्य बत्ति 
साटी यम टाकतो तो पाश; सृत्यूचा फांस. स्रृत्यूची छाया. | करूनि निव्वळ । दोघे दोहीं बाहीं। उभे। ' -स्वादि १०.२.२८. 
“ यमपाश गळ्याशी ज्यास लागला त्यास. ' -शारदा. ०पुरी- | २ आत्मसंयमनाचे नियमः यमाचे नियम. ०नियमखाधनी-वि. 
स्री. १ यमाची राजधानी; पापी लोकांना शासन करण्याची | इंद्रियें, राग, विकार इ० ताब्यांत ठेवणारा; आत्मसंयमी व ब्रत- 
जागा; यातनांचें आगर. २ तुरुंग. ३ यमपुरीतील यातना दाखवि- वैकल्य यथायोग्य करणारा; योगी. यमणे-सक्रि. (काव्य ) 
णारा कळसूत्री बाहुल्यांचा खेळ. [ सं. यम+सुरी ] यमपुरी-रा | नियमन करणें. “ यसु म्हणे काय यमावें । दसु म्हणे कवंणाते 
ज्ञाणे-क्रि, मरणें. ' घर्मात्मजाभै सेनाविंदु कुरभ्रे्ठ यमपुरा गेला। ' | दमावें। ' -ज्ञा ९.१९९. यमन-न. दमन; ताब्यांत ठेवणे; 
-मोकणे ४.२१. यमपुरी पाठविणे-१ अतिशय मारणे; | निग्रह; सयमन. [ सं.] यमी-वि. १ यमनियम किंवा यम साघ-_ 
बेदम चोप देण. २ ठार मारणे, यमपुरीची यातना, यमः |णारा; संयमी; इद्वियनिग्रहो; योगी. २ ताब्यांत ठेवणारा; नियमन . 
पुरीचा दृंड, यमपुरीचे दुःख-मोठ्या आजाराचे ुःख; घोर करणारा; आबू धरणार. ; 
शिक्षा; वेदम मार इ० ०बाघा-ली. यमानें दिळेही शिक्षा; यम-| येम, यमळ--न. जुळेभाऊ जोड . “ करुनी करिति रजांही 
दंड; यमयातना. "न भुळे वाट न पडे छदी । त्यास नव्हे कीं |ठिंपोनि स्वस्वरुपह्ानि यम । ' -मोसमा ३. -वि. जुळा; जावळा; 
यमबाधा । › ०भट-प. ( विनोदाने ) यमाचे दूतः °यातना- जोडीपेकी एक. [ सं. ] 
खी. १ यमाकहून पापीजनास करण्यांत येणारे लेश. “ विषयाचे यमक--न. एक शब्दालंकार, कवितेच्या एका चरणांत 
सुख येथे बहु लागे गोड । पुढें आहे अवघड यमयातना । '-नागा. किंबा चरणार्घोत जीं अक्षर ज्या क्रमानें संनिध असतील त्याच 
२ विपरीत परिस्थितीतील भयंकर हाळ अतिदुःख; केश. [ सं. | कमाने दुसऱ्या चरणांत किंवा चरणार्धात त्यांची आत्वत्ति झाली 
यमपयातना ] ०रूप - रूपी-रुबरूप-पी -वि. काळहूपी; यमा- म्हणजे हा अलंकार साधतो. ल याचे अनेक भेद आहेत. उदा० 
सारखा भयंकर, उग्मः मत्युसारखा. ०ळोक-पु. यमाचे वसती- वणे- पद-लिंग-प्रकृति-प्रत्यय-भाषा-पदावयव - यमक. या अलं- 
स्थान. ज्या ठिकाणी मरणोत्तर प्राण्यांना शिक्षा केली जाते तं |कारांतील प्रत्येक ओळीतील अक्षरांचा अथे प्रायः निराळा 
स्थान. ०ळोऊची बाट घरणे-१ मरणोन्सुख होणे. २ मरण. असतो. उदा० जो चैयं घरसा सहसत करसा, तेजे तमा दूरसा। 
०शिक्षा-ज्ी. यमदंड; यम्जाचणी. °खद्न-न. यमाचें घर; जो रत्नाकरसा गभीर सुरसा सूपां यशोहारसा । ? -र. [ सं, ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यमधंट क ररे | . यश 
MR 1070 0... भभ 


'हरिकीतैनासीं नर ददो तुम्ही जागा ! अशा चार ओळी. राखेपासून तयार केलेला क्षार; (इं. ) नायट्रेट ऑफ पोरा. 
यमक-? जशास तसें; तोडीस तोड. ( क्रिश मिळवणे; साधणे; |[ स. यवक्षार] यचोद्क-न. (श्राद्धाच्या वेळीं लागणारे) 
लावे; बसवणं; मिळणे; लागणें; बसणें ). २ होस हो; प्रत्येक | सातूमिश्रित पाणी. 

गोष्टीला होकार देणें; अनुमति देणे; होयबा करणें. 


यवजणे--सक्रि. (कु. ) आठवण करणें; योजणे. [ सं. बुज ] | 
>> 


यमघंट--प. (ज्योतिष) एक योग. रविवारी मघा, सोमवारी| यवन--पु. म्लेच्छ; आयोनिया देशांतील मनष्य; आये- ` 


विशाखा, ,मंगळवारी आरा, बुधवारी मूळ, गुरुवारी कृत्तिका, वंशीय नसळेला मनुष्य; ही सामान्यतः मुसलमानास हा शब्द | 


झुक्तवारीं अनुराधा, शनिवारी हस्त याभ्रमाणे त्यात्या वारां तीं तीं | योजतात. | सं. ] यबनाचाय-य. १ सुसल्मान शास्री; मुसल. 

नक्षत्रे आलीं असतां यमघंटयोग समजावा. -ज्योतिषसार पृ २२. |भानांतील विद्वान्‌ किंवा पंडित. २ रमल शास्त्र हिंदत फेलाविण्या- 
यमन--न. नियमन; निग्रह; ताब्यांत ठेवणें. [ सं. ] करितां सुसल्मान झालेला कोणी एक ब्राह्मण. [ यवन--आचारये ] 
यमन--प. ( संगीत ) एक राग. द्वा कल्याण रागाचा एक यवनानी-ख्री. अरवी अगर फारशी अक्षरलिपी. [ स.] यवनी- 

प्रकार आहे. म्हणुन त्याला यमनकल्याण असेहि म्हणतात. ह्या|खी. यवन त्री; मुसलमान स्री. -वि. यवनासवं्धी; यवनाचा. 


रागांत षड्ज, तीव्र मध्यम, पंचम, तीन्र घेवत, तीव्र निषाद, हे| यवनास--पु. अव. १ श्रम; जास; दगदग; कंटाळवाणेंव । 
स्वर लागतात. जाति-संपूर्ण संपूर्ण, वादी गांधार, संवादी निषाद, | मेहनतीचे काम. २ त्रस्त अवस्था; अतिशय चासिक स्थिति. ' 


गानसमय रात्रीचा पहिला प्रहर. यमन( नी )बिळाघल-र-प॒. | [ वनवास वर्णव्यत्यास ] 


( संगीत ) बिलावल रागाचा एक प्रकार. ह्यांत षड्ज, तीब्र ऋषभ,| यघस्--न. गवत; तृण; चारा. यवस क्षत्रिय-ङुळशत | 


तीव्र गांधार, तीव्र मध्यम, पंचम, तीव्र धैवत, तीन निषाद हे|यत्परशुदबानळा, तयाराम । :-मोवालमंत्र रामायण १.३५. [सं] 
स्वर लागतात. जाति संपूणे-संपूणे. वादी षड्ज, संवादी पंचम.| यश--न, १ दैवाची अनुकूलता; चांगलें नशीव; सुदैव. 
गानसमय दिवसाचा पहिला महर. * हा वीर आहे पण याला यश नाहीं म्हणून हा पराभूत होतो.' २ 
यमपुष्प--न. सुरवंट; कुसरूड; घुला; केसाळ किडा. [ सं. ] | जय; विजय; सुपरिणाम; सुफल. 'याला बहुत वैद्यांनी औषधें दि 
` यसुना--खी. १ गंगेला मिळणाऱ्या एका मोठ्या नदीचे |परंतु गोसाव्याचे हातास यश आलें. ! ३ आपल्या सत्कृत्यांबल 
नांव. २ यमाचो बहीण. [सं.] यसुनेचा खडा, यसुनी-पुजी. इतरांकडून मिळणारी वाहवा; उपकाराच्या जाणिवेचे अस्तित्व 
यमुना नदींत सांपडणारा एक मकारचा काळा खडा. हा अंगर्ीत | पाहून मिळणारा आनंद. ' तुम्ही याचे किती वरे करा, परंतु हा 
बसवून त्यावर सोनेरी अक्षरें कोरतात तुम्हांस यश देणार नाहीं, भांडन जाईल. ! ४ कीर्ति; प्रसिदध, 
यया--सना. (काव्य ) यास; ह्याला (या किंवा हा याचें || सं. यशस्‌ ] *्वुडविणे-नांव, कीर्ति बुड विणे. ` तों भीष्मयश 
हती “क एसं पातां ययां एकु ही गुण । आथीचिना ।? | यानीं स्वैर होऊनियां नमे हो । ' -मोभीष्म ९-४ 
र कनी (चे. ) वैल गाडीची सारी वज्ञ यां अज येणे-अमाचे सायैक होऊं लागणें; चांगळा गोग 
'णारा दांडा. [का येर-उचलगे;+क साटी ब चू यांना जोड. | भिद छागे, मिळणे; आशा फलु होणें. ( बाळगिलेला मरु 
र (इ) बेर er ] किवा प्राणी, चालविलेला उद्योग अगर अभ्यास यांच्या वि 

0 का रा. र उपयोग ). यशाचा केश-कीतींचा-मानाचा अल्पांश; 
या शब्दाचा प्रयोग होतो. अशाच ची शब्दाशी सबै राखून |मान; थोडेसे यश. (क्रि० मिळणे; सांपडणें ). ०अपयश/ 

प वा न इुसरी जोडी. यदा | यशापयश-न. कीतिं किंवा अपकौर्ति; मानापमान; 
येतात. अशाच तऱ्हेचा दुसरा द. „ह. तापरांत दिसून किवा निंदा. ०वेत-वि. विजयी; कीर्तिमान्‌; देववान; यशस्कर 
यरम-खी. (गो.) का कदा. [सै. ] वि. ९ यश देणारे; ढो्तिकर; प्रसिद्धि करणारें. २ स्त? 
के पा * प अर, इल्म=विद्या ] माननीय; आदरणीय. [ स. यशसू-कु-करणें ] यस्मा 
देवीची जोगतीण i 3 परथुरामाची आई. २ यलम्मा यरास्वान्‌, यशास्वी-वि. १ कीर्तिमान; प्रसिद्ध; नांव 
*! का. यङ्लम्मा ] क विजयी, २ सुदैवी; नशिबवान; भाग्यवंत; अ 

| , 3 भरभराटीत असलेला. ; ज्याच्या 
अना च्या आकाराचे चिन्ह. ३ यवाच्या दाण्याची लांबी. हें एक |त्वानें किंवा साभिज्यान य नि न वस्तू ); ड 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पि , २५६३ यागी 


la [सि] यष्टिमघु-प ज्येष्ठमध. | वुजि राघवाते । ' -लवकुशाख्यान. उक, यज्ञाच्यां वेळीं 
रए bai र प उ. ( क.) वेस्वार; मसाला ( मिर्ची Ed आहुति टाकण्यासाठी केलेली जागा; होमकुंड; 
आहा पेरा x ` °दीक्षा-ली. यज्ञ करण्याचें त्रत; हें ब्रत घेतांना कांहीं 
5 ( RR ) र तरी खूण ब्रत घेतल्याचा दाखला म्हणून घ्यावयाची असते. 
टोळ नकल 5 बंदोबस्त. तुम्दी आपले [यावरून यज्ञदीक्षा म्हणजे ती खूण असाहि अथे होतो. उदा० 
मड चा यहदतियात करीत आवी. ! -रा ५.९१. [ अर. | यज्ञकंकण. ०नारायण-पु. अभिदेवता. ०पद्यु-पु. यज्ञांत बळी 
, इहृतियात्‌] Ro देण्यास योग्य-अगर बळी देण्याचा पशु. 2०पुरूघ-पु. विष्णु; 
यहसखान--न. १ उपकार; कृपा, २ सत्य. ३ निष्ठा; विश्वास; | यज्ञदेवता. ‹ तूं यज्ञपुरुष नारायण। ? -एरुस्व ३.३१. सुख- 
एहसान. [ अर. इहलान्‌ ] °मंद्‌-इतञ [ फा. इहसान्‌ मंद] |पु. अमि. * यज्ञमुखे काढीतसे खोडी । तो भिद्विणीची देखोनी 
यहु( हु )दो--प. पालेस्टाइन प्रांतातील एका जातीचें नांव. ! आवडी 1! भ्याग-१. यज्ञ, होम इ०. यज्ञ वगैरे. [एकाच अर्थाचे 
इस्रायल. जज या जातीचा मनुष्य; इस्रायल, _ [दोन्ही शब्द ] “वृक्ष-पु. यज्ञाला ज्याचे लांकूड उपयोगी पडते 
यळकोट--न. १ सातकिह्ठ; तट असलेली जागा. २ खंडो- | असे वृक्ष. हे-पिंपळ, पळस, औदुंबर, रुई, दामी, खेर व आघाडा. 
बाला ओंवाळतांना उच्चारण्याचा शब्द; खंडोबाचा जयजयकार. निषंदरमध्यें वेहेकळ व नदीवड किंवा खुजावड यांनांहि यज्ञवृक्ष 
येळकोट पहा. [ का. येळकारिन्सात किल्ले ] ee: म्हटलें आहे. ०शाला-ी. यज्ञाची जागा; होमशाळा. [सं.] 
यण, यळवणे--सक्रि, पदायै र त्यांतील| ०सूकर-प. वराहावतार. यज्ञांग-न. १ यज्ञाचा भाग. २ -पु, 
पाणी काढून टाकणें, पेज काढून टाकणें; भात शिजल्यावर त्यांतील | ज्याचे सवे अवयव यज्ञरूप आहेत असा श्रीकृष्ण; यज्ञमूर्ति कृष्ण, 
पेज काहून तो मोकळा च फडफडीत करणें, वेळणें, | “तया नांव त्यायु । म्हणे तो यज्ञांगु । हें मानूनि सुभगु । पाझु 
पहा. यळवणी-खी. ( मराठ्यांत रूढ) कटाची आंवरी किंवा पुसे ।!-ज्ञा १६.१३५. [ यजञम-अंग ] यशिय-वि. यज्ञासनर्धी; 


सांबारे. वली देण्यास योग्य. [ सं. ] यज्ञेश-पु. यज्ञांतील मुख्य देवता; 
यळिल--वि. निष्फळ. -शर. यज्ञपुरुष; ,यज्ञफलदाता ( विष्णु). [ यज्ञ+ईश ] यज्ञोपचीत- न. 


यक्ष-सु. एक देवयोनि; उपदेवता; कुबेराचा सेवक ( हे | जानवे ( नीं हें सृताचें नऊ पद्री तीन फेरे असलेळे झालें. प्राचीन 
यक्ष इवेराच्या खजिन्यावर किंवा बागेवर नेमलेळे असतात. ) काळीं तें उपवीत म्हणजे विणलेले वज्ज होतें. ) [सं. वे-विणणे ] 
[ [i यक्ष्पूजा करणे ] ०कदृम-नपु. सुगंधी उटी; सुवासिक या--उभमन. १ अगर; अथवा; किवा, ` बातमी खरी या 
उटणे; कुंकुम, अगर, कस्तुरी, कपूर आणि चंदन अशा पंचद्रव्यांचें घोटी ? -ख ९.४७९५. २ व; आणि. ` पत या तेज बुडली. ? 
ई उटणे असतें. ' यक्षकदैम डवरिछे सरिसे। ' -भाए ४४३.|_्च १.१५०. -दद्गा, हे; अरे. ' देवाचें नांव या खुदा असें घेऊन. ? 
०धन-न. पुरून ठेवलेले द्रव्य; ठेवा; सांग; ज्याचा उपयोग न| _मदरु १.८३. [फा.] 
करतां ज्याचे फक्त रक्षण करावयाचें असे घन. “ तसेंचि इपणाचे/ दू. आ-_एक प्रत्यय. हा प्रत्यय सकमक क्रियापदांना 
यक्षधन। नाहीं दान धमैरक्षण। त्यातें तस्कर नेती र '| ळागला म्हणजे कदैत्ववाचक विशेषण तयार होतें. उदा० गोड 
क त स सजैरस, कळी र बोलणें-गोडबोल्या; वाटमारणें-वाटमाऱ्या; प्राण घेणे-घ्राणचेण्या. 
; पा=क्षण करण; ] ० वित्त-न. यक्षधन पहा. उपः खी. साखर, मसाला इ० घालून केलेलें भांगेचे 
ठ SS कढ x४] ल्ल 
भोग न घेतां फक्त रक्षण केळेळें द्रव्य. यक्षिणी-ली. यक्षाची क [फा] Ro 
सजी; यक्षजी. या मंत्रतंत्राच्या सहायाने मनुष्यास वश होऊन - न, माणिक; तांबड्या रंगाचे एक रत्न 
अलौकिक सामथ्ये देतात. यक्षिणीची काँडी-खी. यक्षिणीची याकूत न. 3 एक रत्न. उत्तम याकूत 


मत्र सामथ्यंयुक्त काठी; जादू, भत्रवि्य. यक्षिणीची कांडी हिंदुस्थान, सेबीरिया, सिलोन, इराण व ब्राझील या देशांत 


फिरणे-अकल्पित रीतीनें स्थिति पालडणे. सांपडतात. -ज्ञाको (य ) २३. [ अर. ] 
यक्ष्मा--पु. क्षयरोग. [ सं. ] याग--पु. १ यज्ञ; वनः होम. २ पूजा. [ सं. यजूऱ्यूजा 


यक्ष--पु. १ याग; होम. २ बलिदान; एखादी वस्तु देवः क्रणं ] यागी-वि. यज्ञ करणारा; यजमान. 
तेस अपैण करण्याची क्रिया; त्याग. ३ घगैकृत्य; ्वरविषयक| यागी--वि. संतप्त; दुःखी; रुष्ट; ` उमाबाई दाभाडी 
कमै, [ सं. यज =पूजा करणें] ०कंकण-न. यज्ञाच्या वेळी | पुत्र वारले म्हणोन बहुत यागी जाहली. ' -मराचिथोशा ५१. 


यजमानाने हातांत बांधावयाचे कंकण. “तें यज्ञकंकण करां-|[ हिं. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


यावक २५६४ __ याद 


">> >>> ।*_<<<<<<<<<<<<>>>>>><>>न्न्च्व्व्य 
याचक--पु. १ भिकारी; भीक मागणारा; २ मागण्यास| यातु, यातुघान--प. राक्षस,. ' उभाउभारे यातुधाना। 


आलेला मनुष्य. [ से. याच-मागणें] ०वृत्ति-खी. | करीत उठला हेचि गेना । ! -कीतैन १.५१. [ सं.-ज्रीपु यातुर 
भिक्षा मागण्याचा धंदा; भिक्षा मागून पोट भरणें. [ सं. वृत: | जादु; यातुधान=जादुगार ] 


राहणे] याचकी, याचकाईं-जी. भिक्षुकी; भिकारीपणा.| यात्रा--खी. १ देवतादशन, तीथेस्नान इ० करतां नि... 


याचणे सक्रि. १ मागणें; विनंति करणें; प्राथैना करणें. | निराळ्या पुण्यक्षेत्रीं जाऊन तेथें तीथेस्नान, देवद्शैन 
णे णेः र्थ तौथस्नान, देवदशन, क्षौर, 
२ भिक्षा मागणें; एखाद्यापाशी भीक मागणें; एखादी वस्तु ब्राह्मणभोजन इ० विधि करून येणें; क्षेत्रसंचार, २ याजका 


मागणे. [ सं. याच=भीक मागणें ] याचन-ना-नली. भिक्षा; [य-समू , 
भीक; विनंति; अजे; प्राथैनापूर्वक मागणें. याचनीय-वि. भीक | ससुदाय-समूह, २ जञा; उत्सव. ` आज त्या देवाची यात्रा 


मागण्यासारखी; भिक्षा मागण्यास किंवा घालण्यास योग्य, लायक, 
[स.] यांचा, याञचा-खी. याचना. [ सं. याश्चा] याचित- 


याचिता-वि. भिक्षा मागणारा; भिकारी; याचक. याची-पु. | पऽ पयटा. २९, 
याचक. ' असें असतां द्विज पांचसात याची । '-र ३. ` _ भ्रंश दुर्गति ऐसा धरूं नका त्रास । ? -मोभीष्म ११.१२९. [सं. 


याजक, याजी--पु. यज्ञकर्ता; यज्ञकमै चालविणारा उपा- | या-जाणें ] यात्रकरू, यात्रस्थ, याज्ञेकरी- रू, यात्रिर- 


घ्याय; ऋत्विज इ० [ सं.] याजन-न. दुसऱ्याकडे यज्ञक्रिया | विः यात्रा करणारां; तीथक्षेत्रांस जाणारा; वारकरी. [यात्रा+ | 


आहे म्हणन सवे दुकाने तिकडे गेलीं.? ७ ( ल. ) फुकट पडलेल्या 
हेलपाटा; निष्कारण प्रवास. “ज्या कामाच्या उद्देशानें सुब ' 


वि. मागितलेले, ज्याच्या जवळ याचना केली तो (मनुष्य.) [सं.] गेलों ते झाळें नाहीं, उगीच यात्रा घडली. ' ५ देशांतरास गमन; | 
संचार; पयेरण. ६ (ल. ) मरण; मृत्यु; ब्यसुता. ` यात्रासमयः | 


वगैरे चालविणे; दुसऱ्याकरितां यजञसंबंधीं सवै व्यवस्था पाहून | करणे; सं. यात्रिक ] ०इब्दी-खी. यात्रेच्या ठिकाणीं किंवा देवः | 


तो तडीस नेणें; उपाध्याय, क्रत्विज इ० चें होमासंबंधीचे काम. ळांतून यात्रेकऱ्यांनीं दिलेले पैसे ३० टेवण्याची पेटी; अशा 

[सं.] याजी-वि. यजनशील; यज्ृकर्ता. * याजी होउनियां द्विजांस | पेटीतील पैसे इ० 

म्हणतो या जी धनें घ्यावया । -र २. याज्य-न. यज्ञाचा विषय;| याथातथ्य--न. खरेपणा; सत्य; वास्तविकता (याच्या 

ज्याकरितां यज्ञ केला जातो असा मुख्य विषय-देतु. ' जं भजतियांसी | उलट अथौ भास ) [ सं. ] 

भज्य । याश्िकांचें याज्य । ` -ज्ञा ६.४७७, -वि, यज्ञिय, याथाथ्ये--न. सत्यता; उचितपणा; औच्नित्य खरे 
याजुष--वि. १ अज्चुवेदासवर्धी; यञु्ेदांतील. २ यजुबेदी; णाला धरून असणें.-क्रिवि. उचितपणानें; योग्यपणानें; सत्ते 

यजुशाखी; यजुवेदांत सांगितल्या प्रमाणे विधि व कर्मे करणारा.| घरून; बरोबर. [ सं. यथा+-अथं ] याथाथि क-वि. खरें असेत 

[ सं. यजुस्‌ ] तसं; योग्य; बरोबर; रास्त; न्याय्य; सत्यता आणि खरेपणा 
यात-ती--खी. वाह्मण इ० जात; वभे; भेद; वणे. * कोण| घरून; औचित्याला अनुसरून, 

याती कोण वर्ण।' [ सं. ज्ञाति, जाति] याति-ती-स्नी. १| याद्‌--खी. १ स्मरण; आठवण; एखादी गोष्ट लक्षांत उव 

जात, प्रकार, “नाना याती ङुशममाळा । ' -दा १.२.१९.|-आणणें. “ कुठवर वाट पाहु सखे मज सांग कांही । ६ घडी 


२ शाति; जात; वणेमेद. [ सं. जाति] याद होते ग्रहीं पतिराज नाही. । ?-प्रला १४३. २ यादी; फेरि 
यात--वि. १ गेलेला; गत. २ मिळालेला; संपादित. [ सं. | सची; स्मरणाथे रिप्पण; यादी लिहिलेला कागद. दे अजै; वि 
या=््ञाणें ] पनापत्र. ( याद ही एखाद्या विशेष दर्जाच्या मजुष्याकईन क 
यात-ज्री. मोटवण. [ का. याता ] आणि अर्ज हा सामान्य किंवा गरीब मनुष्याकडचा असती.) 
यातना-खी. १ दाळ; अपेश; तीतर दुःख; वेदना; त्रास [ फा. याद्‌] ०गारी-गिरी-जी. १ आठवण; स्थति; र 
कष्ट. २ यमयातना; नरकवास. [सं. ] २ आठवण राहण्याकरितां खूण; स्मारक. [ फा. कः ज 


यातायात--खी. १ येरझार: जाये;खेप; हेल्पारा. २ त्रास; | ०दास्त-खी. सूची; रोखा; सूचीबद्ध कागद. -मरा 
श्रमः कष्ट; भानगड. जाण्यायेण्याचा त्रास-श्रम-वष्ट, ३ जन्म-| २ गायकांना येणाऱ्या ध्रुपद, ख्याल इ० चा बो 
सत्यु; जननमरण; पुन्हापुन्हा जन्मणं आणि मरणे. ' ते कमी || फा. यादूं+दास्त्‌ ] ०बस्त-इरुत-खी. सूची; लेख- र 
तरी वतेती । परी कमेफळा नातळती । आणि यातायाती लोपती । न र सा ..+-रा १.३६. फा- ब 
अझुना तयां । › -ज्ञा २.२७८, [ यात+आयात ] -हस्त्‌] ०बूद्‌-ल्ी. १ निश्चित यादी; ठराव; दस्तऐवज; ह 

यातायाती--खी. जातिभेद; जातीजातींतील फरक. “ साधु |“ आणशपत यादीबुदी व्हावयाच्या आहेत. होतील. पड 
किंवा ब्रह्मनिष्ठ यातायाती मनांत आणीत नाहींत. ? [ सं. जाति,। १०९२. २ स्मरणाथे खूण-लेख. [ फा. याद्‌+बुद्‌ ] य तो 
ज्ञाति-ज्ञाति ] न. जन्मकालीन तिथिबारादि ज्या कागदावर लिहिलेले त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SF SPI 


= 


य २५६५ यावा 


——— 


Sm SN ON SN 


ee 


men न यादी-ल्ली. १ रुगरणार्थ यायी--.पु. अवचित येणारा प्रसंग; स्का मम यी 
याद; * ९ सस्थानिकांनीं हुजुरास केलेला अज. [ याद ] गोष्ट; अडचणीची वेळ. [सं.] -वि. जाणारा; गमन करणारा; 
०दास्त-वि. यादी देणारा. * यादीदास्त करारदाद कुवर बळराम प्रवासी; उतारू. र ् 
नीना शाती यादीचा-वि. घड | यार--पु. ९ मित्र; स्नेही; दोस्त; मदतनीस. २ जार; 
क नः असलेला धगड; असी. ३ हत्तीवरोबर चालणारा भालाईत. [ फा. यार; सं, 
याद्‌ नः जलचर; मत्स्य; मासा. " सोडीना सुनते तो जसिं | जार द्वितीयार्थी ] यारी-खी. १ मैत्री; अत्यंत सल्यभावः 
जलघिजले तापढ याद्‌ शीतें । › -मो अंबरीषाख्यांन ७ ( नवनीत | दोस्ती; निट स्नेह. “ अधमाची यारी । रंग पतंगाचे परी। ? 
ए. १६० ) [ सं. याद्स्‌ ] -पुगा ११७७. २ मदत; साह्य. ( क्रि० देणें. ) [फा.] *देण- 
यादव --पु. यदूचा वराज; एक राष्ट्र; कृष्णाचे फुल. याद्ची- संकटकाळी भदत करणें; (जरूरीचे वेळीं ) उपयोगी पडणें. 
खरी. आपसांतील कलह; भाऊवंदकीचीं भांडणे; ग्रहकलह. ( कृष्णा- जि दृण-( जरुरीचे वेळीं ) निराश करणें; भद्त न करणें; हेळ- 
वतारीं यादव दारूनें युद होऊन आपसांत लढले व त्यामुळे त्यांचा | ० यारेदी, यारदी-प. १ देशपांड्याचा मदतनीस 
नाश झाला यावरून ). यादृवेद्व-प॒. कृष्ण. [ यादव+इ्र ] Moll गुमास्ता. २ -खी. त्या युमास्त्याची 
यादश--वि. जसा; ज्याप्रमाणें; ज्यासारखा. [ सं. याइशः द] छली साठमत्ता-हुद्दा-जागा इ० [ फा. यारी- - 
-शी-श र i 
स्‌] ज्या दव यारदा-दी--वि. १ ठेंगणा व लहान; ओझ्यापाझ्याच्या 
यानन. १ ज्यात किंवा ज्यावर बसून जातात असँ साधन; कामीं उपयोगी पडणारे; इलक्या व ठेंगण्या जातीचें ( घोडे ). 
वाइन; उदा० गाडी, पालखी, जहाज, घोडा इ०. २ जाणें; २ हलक्या कामाला उपयोगी पडणारा; सबैसामान्य; हलका; 
गमन; प्रवास. [ सं. या=जाणें ] कमी योग्यतेचा ( मनुष्य, पशु .इ० ) ३ लहान परंतु बळकट 
यानी-ने--अ. त्याचा अथे.असा कीं; म्हणजे; पुढे. [ अर. | अशी बट जातीचीं. ( तें, घोडीं ) 
यअनी ] यारी- जरी. (नाविक) ओझें उचलण्याचे यंत्र. यांत मुख्यतः 
याफ्त-_क्रि, आत झाला-ली-लें. -भादिलशाही फरमानें.| क या असतात. ( ई.) केन. >: 
` [फा.] याड--पु. तीन प ञ्य माप; वार; गज. [इ. ] 
` याषत्‌--भ. १ जेथपयेत; जोपयत. २ -वि. जितका; जेवढा. 
याबू--पु. लहान घोड्याची एक जात. [ फा. ] न (तावत्‌ या शब्दाच्या बगेवर उपयोग ). ३ यच्चयावत; सवे, 
यापम्र--प. १ प्रहर; दिवसाचा आठवा भाग. ` एक याम एकहि न वळगतां; शिक न ठेवतां. ° आज गांवांतील यावत्‌ मनुष्य 
उरली यामिनी । तों तृषाक्रांत जाइडी जननी । ' -पांश्र ११.५. | कथेला गेलें आहे. * [ सं.] म्ह० यावत्तेहं तावद्ब्यार्यानम्‌ = 
२ तीन तासांचा पहारा, ३ स ४ थांबे; विभाति | जपत दिव्यात तेल आहे तोंपर्तच गोष्टी चालावयाच्या ;मनुष्या- 
मुक्काम. [सं. ] ०ज्ञय-न. दिवसाचे क्रिंवा रात्रीचे ह जवळ द्रव्य वगैरे असते तों पर्यंत त्याची चैन चालते. यावच्चंद- 
°ह्र्य-न. १ दिवसाचे किंवा रात्रीचे दोन प्रहर. २ विशेषतः 
सूयोदयानंतरचे दोन प्रहर. यामार्धे-न. वारपरत्वे प्रत्येक 


लाक) चद्रसृये आहेत तोपर्यत; सदासवेकाळ; अनंत- 
कालपर्यंत; चिरकाल. [ सं. यावत्‌+चंद्र+दिवाकरन्सूये] याव- 
दिवशी अर्धा प्रहरपर्यंत असणारा वाईट सै, कुमुहतै. [ याम+ |उज्ञीब-्िि. जिवंत असेपर्यंत. «तावत्‌-न. (बीजगणित ) 
अधे ] यामिनी-जी. रात्र. [सं.] यामिनीचर-प राक्षस; | अव्यक्त संख्या आणि अंक यांमधील संवंध, अन्यक्तसंख्यादशक 
निशाचर. [ यामिनी--चर्‌; सं. चर-फिरणें ] अक्षर. -क्रिवि. बेताचे; विशेष सांगण्यासारखे. नसळेलें; अधिक 

याम्य--वि. दक्षिणेकडचा, दक्षिण दिशेचा. [सं.] ०गोळ-| नव्हे व तुटपुंजेहि नव्हे असे. ` आमच्या घरीं यंदा दूषदुभते 


पु. दक्षिण गोलाभै. यास्योत्तर-वि. दक्षिणोत्तर. [ याम्यनत्तर ] | यावततावत्‌ आहे. ' 

यास्योत्तर रेषावुत्त-न एका ध्रुवापासुन दुसऱ्या ध्रुबापर्यंत| याबनाळ-य. जोंधळा; जोंधळयाचा दाणा “ यावनालकण 
मध्यरेषेस हैबरूपाने छेदून जाणारी रेषा; मध्यान्हरेषा; रेखावृत्त. देखील नाहीं =जोंषळयाचा एक दाणा सुद्धा नाहीं, सुरीच नाही. [सं.] 
यास्योत्तरवृत्तपात-पु. याम्योत्तर दत्ताचा विषुबनृत्ताशी| यावनी--वि. यवनाची; यवनासंबंधीं. 

होणारा छेद. -सु्ै १२. यास्योत्तरा-ली. एका मोठ्या बतु-| यावा--पु. १ उदय; प्राप्ति; आगमन, “ मगम्हणे जी श्री 
लाला लब असलेले दुसरें मोठे रब वृत्त; मध्यान्ह रेषा. गुरुदेवा । जो तुम्ही दावि निज रूपाचा यावा । ? -स्वादि 


शको. ६. २२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५६६ : युग 


याहास 
MT न्क्क्कचचचतत्तचच्च्क्क्क् 


१२.२.१०३. २ प्रभाव; धेये; सामथ्यै; वल. * समई यावा चुको | हार-पु. बेताचें अगर पचेल तेवढे खाणे; मिताहारः योग्य रीतीच 
नये। '-दा २.२.३१. ३ ओघः प्रबाह. ' तैववरी नदानरदींचीं | पथ्यकर आणि मित भोजन. [ युर्त-आहर ] युकताहारो-वि, 
नांवे। तवचि पू्वपश्चिमेचे यावे । जंव न येती आधवे। समुद्रामाजीं। ? | बेताच खाणारा; योग्य अन्न योग्य प्रमाणांत घेणारा. 

-ज्ञा ९.४६२. ४ आवेग; आवेश; फेरा; संचार; प्रवेश; तडाखा; युक्ति, युक्त--ली. १ शक्कल; खुबीदार कल्पना; शोधकवुद्धि 
कचका. ' कृष्णासी म्हणे राहे साहे । माझा यावा आला पाहें 1 '|२ कसब; खुबी; कल्पना; कौशल्य (शक्तीच्या विरुद्ध). ३ 


> पा. 


-एरुस्व १२.८९. ५ स्वारी. € आला कर्नाटकी यावा । ' -राम | ( एखाद्या यंत्रांतील ) कळ; मख्खी; किटी; मखलाशी. ४ उचित- | 


दासी २.१८७. ६ महत्त्व; सामर्थ्य; श्रेष्ठता. | मत्पुत्र इद्रासम | पणा; योग्यपणा; औचित्य; विवेक; प्रमाऽ; नियमितपणा. ` तरि 


ज्यास यावा। › -वामन विराट ८.२९. [ येणें] याबांका-प |तत्सत्तेविषयीं उपमन्यो कोणती असे युक्ति । ' -मोअचु ३.३३, ` 
(महादु. ) येये; पुरुषार्थ. ' ऋषीुगु तपाचा यावांका । › -भाए | ५ ऐक्य; मिश्रण; मिळणी; एकत्रीकरण; एकी. ६ निष्काम कमै | 
करण्याची हातोटी. “ जो युक्तिपंथे पार्था। चढे सोक्षपवैता।तो | 


४६०. 
याहा( ही )स--तना. (चतुर्थी विभक्ति) (व. ) यांना; मह्या सुखाचा निमथा । वहिला पावे। '-ज्ञा ५.३२. [ सं. युक्त] 
ह्यांस. [ह] ( वाप्र. ) युक्तीच्या पोटों-क्रिवि. युक्तीने; सुत्सददेगिरीने; 


याज्ञसेनी--विना. द्रौपदी; यज्ञामध्यें उत्पन्न झालेली खरी. कौशल्याने. युकतीस येपी-मनास पसंत पडण; योग्य, युक्त 


याज्षिक-न. १ यज्ञयाग; सामान्यतः यज्ञसमारंभ. २ लभ, सुज वाटणे, दिसणे. ` बहु वोलणं तयांचें धर्माच्या येइनाचि युक्ति | 
यांतील उपाद्विक. -पु. १ थज्ञ करणारा; अग्निहोत्री; यज्ञ करणारा | । ' -मोशंति ३.८४. युक्तीयुक्तीने करणे-धेण-त्वर ` 


पुवैमीमांसक. ' पेरिजे नुसधी हिंसा । तेथ उगबैल काय अहिंसा ।| अथवा दांडगाई न करतां सोईँनें करणे. सामाशब्द- ०कोश्य- 
परीनवल वापा भिंवसा।या याज्ञिकांचा।' -ज्ञा १३.२२३. २|न. उपाययोजनंतील कौशल्य; तोड काढण्यांतील प्रावीण्य.०घोष- 
लम, मुंज इ० घमेकृत्चं चालविण्याचे अनुष्ठान जाणणारा ब्राह्मण. | पु. बंधरूपी मंत्रघोष. ' तेथ संयमाम्नीचीं कुंडे । इंद्रियद्रन्याचेनि 
[ यज्ञ] याश्षिकी-ली. याहिकांचें काम; ल्म, सुंज इ० धमेकृत्ये | पवाडं । यजिती उदंड । धुक्तिधोषे।? -ज्ञा ८.५०. त्रय. 
चालविण्याचे काम व तत्संधीं मंत्रमंत्र वगैरे, -वि. -याहिकांसंबंधीं; | ( योगशा्र ) वज्रासन, जालंदर आणि उड़ियान असे तीन बंध. 
यज्गिकाचा. [ सं. ] -ज्ञा ४.१२५. णप्रयुक्ति-ली. नानाप्रकारच्या युत्तःया; बरेवाईट 
यिव, यीच--खी.बकऱ्याच्या मानेचे मांस; मानेतील मांसाचा | उपाय. [ सं. ] युक्तिप्रयुक्तीने--क्रिवि. बऱ्यावाईट उपायांनी; 
तुकडा. [ यिव-मान सं. ग्रीवा १] °कुकड़ी-खी. कोणत्याहि मार्गाने; काहीहि करून; या नाहीं त्या उपायाने. 
ढुगणांतील मांसाचे तुकडे. (एखादा वकरा अगर मेंढा कापला असतां | ०बाज-भान-चंत-बान-वि. युक्तथा जाणणारा; युक्तपा लढ 
महाराचा या दोन भागांतील मांसावर हक्क असे ). [ यिव=मान+ | विणारा; हुषार; सुपीक डोक्याचा; शोधक; निरनिराळे उपाय 
कुक्रडी=ढुंगण, मागचा भाग; अवशिष्ट भाग ] योजणारा. ०बता-क्रिबि. कौशल्याने; युक्तीने; खुबीने; हुषारी 
यींदा--पु. (माण.) नांगरास हाळीस बसण्याकरितां पाडलेले | लबाडीनें. [ युक्ति+वत्‌, वाट ] ०चाद्‌-पु. युक्तीनें केलेला ब 
भोक; कु-हाड, कुदळ, इ०ना दांडा वसविण्याकरितां असळेरें भोंक; | ( तकंशात्रास अनुसरून नव्हे पण सामान्य व्यवहारास 
नेढे टे असा ) ०सार-वि. बरोबर; योग्य; रास्त; पटण्यासारखे; आ. 
यीस्तारी-खी. पत्रावळ. इस्तारी पहा. [सं. विस्तृ] | त्याला धरून असलेले. युक्त्या-वि. कसवी; हुशार; युक्ति 
युक्त-वि. १ जोडलेला;मिळवलेला; मिसळलेला; जुळविलेला. | सुपीक डोक्याचा; चलाख; निरनिराळे बेत, मसलती, उ 
२ सहित; संपन्न. ( समासांत ) चितायुक्त; शोकयुक्त; संशययुक्त; | योजणारा. -क्रिवि. युक्तीने; कौशल्याने; लवाडीने; हुशारीने. डी 
खेदयुक्त; इषेयुक्त; कामयुक्त; जल्युक्त; शकरायुक्त इ०. ३ तत्पर;| युग--न. १ कृत, त्रेता, द्वापार आणि कलि असे जे विश 
तयार; ( अभ्यासांत अगर कामधंद्यांत ) शुतळेशा; गढून गेलेला; |कालमापक चार मोठाळे विभाग त्यांपैकी प्रत्येक. २ मोठा क 
सदोदित लक्ष देत असलेला. “ पा्थहिती मुरारि युक्त सदा । ! विभाग; वरील चारी कालविभाग मिळून होणारा काळ; ___ 
-मोकणे २३.२५. ७ योगांत निमभ झालेला; योगाभ्यासी. ५ | युगांचा काळ. ३ जोडी; दोन वस्तू; युग्म; द्वयः उदा० % गु 
योग्य; रास्त; बरोबर; उचित; शोभेसा; जुळणारा. [ सं. युज्‌= | वन्रयुग इ० ४ जोखड; जू;घुरा. -वि.चार संख्या (युगे चार मा वा 
जोडणे] युक्ताथिळा-वि. आस्तिक्य भावना असलेला. -इंको. त्यावरून ). " नाराच सहस युग 1? -मोकण ४३.७५. ण्घ्म 
[युक्ततभायिळा ] युक्तायुक्त-वि. योग्य आणि अयोग्य; बरें पु. १ कालमाहात्म्य; त्या कालांतील लोकांची प्रवृत्ति. कश 


आणि वाइट; साजेसा ब न शोभणारा. [ सं. युक्त+भयुक्त ] युक्ता-, योग्य वतन. ०पतू--क्िवि, एकत्र; एकदम; एकाच वेळीं. "८ न 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


fen snakes 
s 


युगूत २५६७ ये 


ननका 


आणि घटाभाव हे एका अधिकरणीं युगपत्‌ संभवत नाहींत. 


०माहात्स्य-न. युगाचा मोठेपणा; युगाचे महत्त्व 
म दत्व; युगाचे शब्द. याच्या उलट म्हणजे त गं र 
यना i as च म्हणजे त्याला एखाद्याच्या मागं लावण्या: 


ee. 


ooo 


लाया hot नया| युरेजन-जिअन-शिअन वि. हिंदी खरी व युरोपियन 
हांका । जगांत होय भदसुखा ।' -ज्ञा २.२१५. [युग+-अंत ] पुरष यांच्या संवंधापासुन झाळेळा ( मनुष्य ). [ इ. ] 
युवक--ध. तरण. युबकसंघ-पु. तरुणांचा संघ; तरुणांची 
था. ( इं.) य॒थलीग. 
युवति-ती--ली. तरुण जरी; सोळा ते तीस वषापयंत 
वयाची स्री. [ स. ] 

युधन--न. १ यौवन; तारुण्य. “जो कैवल्यकुसुमाचा 
आमोदु। नातरि ब्रह्मविद्यचा युवनमदु। ' -भाए ३७. २ स्तन. 
“ सदैव युवन पाजिती । दुद्‌ मरिये। › -ख्रिपु २.२.१५४. [ सं. 
यौवन; हिं. जोवन ] 

युवराज-जा--पु. १ गादीचा वारस; ज्येष्ठ राजपु. २ 
राजानें राज्यकारभार चालविण्यास मदतीस घेतलेला व त्याच्या 
नंतर गादीवर बसणारा राजपुत्र किंवा दुसरा एखादा इसम. [ स. 
युवराजा ] युचराउय-न. गादीवर बसण्याला नियुक्त मनुष्याचं 
कतव्य किंवा जागा, हुद्दा, पदवी; युवराज हें पद. [ सं. यौवराज्य] 

युखा--पु. १ तरुण पुरुष; तारुण्यावस्थेत प्रवेश करणारा 
मनुष्य (सोळा ते चाळीस वर्षोपयतच्या पुरुत्रालाहि युवा 
म्हणतात ). २ साठ संवत्सरांतील नववा संवत्सर. [ सं. ] , 


युद्ध, युद्ध्य--न.१ लढाई; रणकंदन. २ भांडण; मारामारी;| -युष्मत्‌-सना. हुँ, तुम्ही. ( समासांत ) युष्मदुगह, 
झुंज; दोन व्यक्तोंचा, पक्षांचा झगडा, लढा, सामना. समासांत | युष्मदेश; युष्मत्पुत्र ० [सं. ] युष्माद्िक-सना. तुम्ही; आपण 
इक्क ( कोंबड्यांची झुंज ); मेषु ( मेंढ्यांची साठमारी); |( उपरोधिकपणाने किंबा विनोदाने उपयोग). क्रियापदाचे रूप 
गजयुद्ध; मळ्युद्ध ( म्लांची झोंवी, कुस्ती ); तलातल्युद्ध ( हातांनी | तृतीयपुरुषाचे असते. “ आतां शोर्याच्या गोष्टी सांगतां पण त्या 
केलेली मारामारी ); गदायुद्ध; सुद्ध ६० [ सं. युद, युधूऱ्लढ्णे ] दिवशी चोर आले तेव्हां युष्मादिकच पळाले.  [सं. युष्मत+ 
(ब्र. ) युद्धास तोंड लागणे-घुद पुरू होणें. कल्हास, मारा- आदिक ] क स्य 
मारीस, वादास वगैरे आरंभ होणे. सामाशव्द- ०केडू-ली.| युक्षदंड य. (भ Maman 
लढाईची खाज; लढण्याची, भांडण्याची तीम, उत्कट इच्छा; मारा- यूका--जी. ऊ. [सं.] वा 
मारीची खुमखुमी, [सं.] ०कद्न-न. लढाईतील कतल; मणां. यूथ-_प. कळप; तांडा; समूह; ससुदाय ( विशेषतः प किवा 
तिक लढाई. “ युद्धकदन मग करूं । ! -रावि १५.७५. [ युद्ध पक्षी यांचा). [सं.] ` 1. 
कदन; ] ०करी-पु. योद्धा; लढणारा. युद्धकजे-न. युद्धाच्या| यूनान- विना. यवनदेशः ओस म 
खर्चासाठी काढलेले कजे. ०फळी-खी. (काव्य) सैन्याची रांग;| यूनिट मु. १ एकः एकांक; एकमः २ व्यक्ति यि एक 
लढाईस उमें असलेळे सैन्यः सैन्याची मांडणी, रचना. ०मद्‌-| वीज. र रय व म [ई] 
पु. लढण्याचा , स्फुरण. [स.] ०वीर-पु. शूर पुरु; झप 1202 दातीर Be 
बोडा वि नना १ पड रणसूमि. २ फड; री i यु )रोपियन--वि. यूरोप खंडांतील; य्रोप खंडासंबंधी; 
F “किंवा: झुजेची जेची जागा. युद्ध-अंगण ] ह्‌ शरीरे s 
each Mo यवनी. [ फा. ] अ त आ यीय लिमा 
युनिब्हसिटी--ी. विश्ववियाल्य. [ इ. ] के शिता | 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| क्रिवि, ` कित्येक युगपत. [ युग+अनुयुग ] युगुळ, युग, | ह 
युग्रळ-न (काव्य ) जोडी; द्य; दोन वस्तु. [ सं. युगुल] 
युगूत, युगत--ली. युक्ति; खुबी. [ युक्ति अप. ] 
युग्म--न. १ द्य; जोडी. २ जोडपे; मिथुन; मेहूण. ३ 
वाक्यरचनेनें व अर्थानें एकत्र जोडल्यामुळे दोन्ही मिळून 
अथे पूरणं होणारें ऋोकद्र्य. ४ ( गणित ) प्रमाणांत असलेल्या 
दोन संख्या ( यांतील पहिलीस अग्रसर व दुसरीस उपाप्रसर म्हण- 
तात ). -छभं१०४. [ सं. युजु=्सेयोग करणे, जोडणे ]०भोजन- 
न. देवतातुष्र्यये मेहुणांना, जोडप्यांना घातलेरू जेवण. 
युत--वि. जोडलेला; संबद्ध; युक्त; एकत्र झालेला, असलेला; 
[ स. यु=जोडणं ] युति-ली. १ (ज्योतिष ) चलम्रहांचें एका 
दक्षिणोत्तर रेषेत जवळ जवळ येणं. २ मिलाफ; जोड; एकत्र येणे. 
३ ( गणितः) बेरीज. [ सै. युं्जोडणें ] 
युधिष्ठिर--प्र विना. १ पांडवांतील सर्वोत मोठा; घमै. २ 
( यौगिक ) सामान्यतः निधड्या छातीचा, युद्धांत स्थिर असणारा 
मनुष्य. ; 


च 


ञे २५६८ यक 
सत्त्त्त्त््त््त्त््त्त्त्प्््््च्च्च् चचयजयूयूयूयूयूजूहहहजहूहच््च्च्च््््हिि्न्च्च्य्य्चय्च््जजचडजहचजजू्ू््च्नच्च्च्ळ 


थे-ह्य. सल्गीचं संबोधन. [सं. ए ] | एक मकारे. “परि तें एकयगी योडें। '-झञा ११,४०४, | 
येइतलग--्रिवि. येईपत. ‹ लेत्रीन. .,मो हिवास येइत- ' बग] “बेग-भ. एकदम; ताबहतोब. [ फा. ] °सुरन्न-शभ, 
लग त्यास...करावें. ' -पेद ३.५. समोर. “ व्यासासि केळें येकसुख । ' -एभा १.१५१. ( पाठमेद्‌ ) 


येउ( ऊ )ते--वि. १ येवे. ` ऐसे अज्ञना येउते सेश्वरं । [ रा. ] ०मोददरें-व्रिवि. १ एकत्र. २ एका बाजूस तोंडें असरे 
पाहोनि बोलिरें आदरें । ' -ज्ञा १०.५३. २ येवढेसं. “ तिया सामोर. [ प्रा. ] येकळ-वि. एकटा. “ तरी आम्ही भेटविळा 
झाडां येउते जयां पाहती । ते कल्पद्रक्ष । › -ज्ञा ९.३७५. -क्रिवि. | दमयंती नळ । तेथें हंसचि होता येकल ।' -कथा १.८.१०, 
येथे. [ सं. यावत्‌]. येक्रलहरा-वि. जो चावला असतां एकाच ल्हरीने मृत्यु येतो 


_ येऊनजाऊन--किवि. १ प्रसंगाने; कायमचे नव्हे; मधुन असा (सपै ). ` वावा गारोडी भुजग डसवा येकल्हरा । ?-मध्व ' 
मधून यावें जावें अशा प्रकारें. “ मी येथे नेहमीं राहणार नाहीं, येऊन ५८१. ०बकी-ली. तादात्म्य, -हेको. [ प्रा. एकनअंक] | 
जाऊन असेन, ' २ सरतेशेवर्टी; वाकी; शेवटचे कृत्य, उपाय, | ०वगी-अ. एका प्रकाराने. [ स. ] ०वट-पु. एका ठिकाणी जमणे; | 


साधन म्हणुन. “वरकड सारी दौलत संपली आतां येऊनजाऊन वतन | एकत्रता. ' सकळांचा जाइला येकवट । ? -कथा ९५.८. "्वरग- 
"राहिलें. ? ३ फार तर. ' तू येऊनजाउन मारशील, आणखी काय | सक्रि. गोळा करणें. रत्ने साधाया कारणें । सृतिका लागे येक- 


"करणार आहेस? ' ४ नेहमीं; सतत. ` येऊनजाऊन हाच धंदा. ' वटणें। ' -दा ७.३.२. ०वळा-क्रिवि. एकत्र; एकाग्र. ` वृत्ती ' 
[येग+जाणे ] करणे येक्रवळा। ? -ज्ञा १८.६३७, [ एक+ओळ ] ०खर-वि. | 


येऊल--प. (कों. गो.) १ सुग्यांची एक जात. २ तरस. | एकजात; ब्रह्म. [ प्रा. ] ०ख़रणे-सक्रि. एक मार्गी होणे; अनुसरणे. 
येकि. १ एक; सामाशब्द व साधित शब्द एक शब्दा- |-इंको. [ प्रा. ] ०सरां-र[-अ. एकदम. ' तुटे संशयाचे मूळ! 
मध्यं पहा. (समासात ). येकंदर, येकलकाजा, येकलकोट, येकल-| येकसरां। ? -दा १.१.२८. ०ख्तरे-क्रिवि. ताबडतोब; एकदम. 


कोंडा, येकवट, येकवटणें, येकवत, येकवळा, यकसुरा, येकाड, ०सार-न. एकच तत्त्व. -हंको. *०सुदी-ज्ली. सुवेपणा; | 
येकांड्या, येकांत्रा, यात्रा आड, येकांत्राड, येकामी, येकारणे, |सरळपणास. ' सदरहू कलमांचा लिहिल्याप्रमाणे फडशा न केल्यास । 


येकुगात, येकूण, यकोपा, येकोवा, येकोशास, येक्रोशी, येकोस | तुमचें येकसुदीस चांगरे नाहीं म्हणोन -वाडदुवा ५.१६६. येका 
 इ०. २ कित्येक. ` साधूनि मारिती । येकाचीं सवेस्वे इरितीं । | खडी-खी. उजळणी; ओ ना मा नंतर शिकवावयाची भ भां 
येकालागी उभारिती 1? [सं. एक] सामाशन्द- ०इखा-वि.| इ ईै इ० स्वरादि अक्षरें. ' ऐसा महाकळेशेसि त्यास शिकवी! 
.(कों-) वीस. येककार-पुः भ्रष्टाकार. “ अवघा येककार ओनामा आणि येक्राखडी । ? -स्वादि ४.४.४५. येकाग्र-वि. 
करिती। "जदा ११.१.३२. "जथ-पु. एकत्रित जमाव. ' तीन | एकाग्र, * श्रोती करावें श्रवण। येकाप्र होऊनि 1? -दा ३.६.१ 
हजार नकजथ आहे. * -पेद २०.१७६. ०जरा-ऱहा-अ. बिळ-| येकाख्यता-खी. १ एकदेशीपणा. ' ते गातयाचेनि पांगे । येका" 
(ल; थोडें सुद्धा. [ अर] ` °जहृती-स़री. स्नेह; मैत्री. ' हमेशा | ढयता नोहे। ? -ज्ञा १८.१७३६. २ अपृणैता. -शर. येका 
सकांतीब पाठवून दोस्ती येकजहती दीन-ब-दीन जादा होय. -रा | एकांतांत भाषण वगैरे करणे, “ परांगनेसीं येकांत । ' -दा २.१-१* 
१०.३१२. [फा.] *जिनसो-वि. एकाच प्रकारचे; अमिश्र. येकांतर-वि. एका दिवसाआड. [ प्रा. ] येकाधा-बि. एख 
GT स्वतंत्र । › -दा २०.२.३.. येकटका-वि. एंकटा. |“ चुकोनि यकाधा जाये। ' -गीता २.२३३१. येकायतचु* 
` 'गेळा हरि येकटका यास्तव घेवूनि आपणहि ये करका । ' -मोकृष्ण | एकायतन; एक अधिष्ठान, ब्रह्म, [स.] येकाये शी-ति. एकटा 
५३.१५. *ठोक-वि. सर्व एकासारखें एक. " राजमिञ्रादि येक- निःसंग. -क्रिवि. अकस्मात. [ प्रा. ] ये हाबळी-जी. एक १९ 
ठोक। ' -दावि ३९०. °तार-बि एकरूप. ' येतार रामेसी । ? मोत्याचा वार; एकेरी हार. “चतुभुज माळा रेळे येकावळी ! | 
"दावि ७१. ०तुके-वि. सारखे; समान. ' ऐस येकतुके पांच- -तुगा ८. येक्राहारी -वि. एकपं्तीचा. ' आहाति जे अ 
भोतिक। ?-ज्ञा ७.२५. येकंदरें-वि. एकाकार; एकाग्र. -शर. येकाहारी । -ज्ञा १७.३ ३४ येकु-बि एक. ' भजाया 
[आ्ा. ] ०दार्णे-न. एकदाणी. “ त येक दाणे मिरवे गळांचें। ? पाहतां राम येकु। '-राम १ ३१ थेकुणा-वि. दीड दुमता. री 
ह जणी “दुमाळ-किवि. एकामागे एक उभे राहून. येकेताळीस-वि. एकेचाळीस. * वर्त्या येकेताळीस बा 
स्वारांनी येकदुमाल होउ्लु। ' -ममं ९. ०देसो-वि. १ | -दावि ५०४, येकोदृर-वि. सख्खा; एकोदर. ' त्या 


देसी 


एकपक्षी; सवे लागू न होणारे. * परि तों आहे ये | ल्ि वि, 
LR ® यक । दृष्ट क ने > जो वीवी | 
त येक्ोद्र दत्तत्रेय । ? -रामदासी २. १६९. येक्रोपजी 


इवा नदा २०.१०.६. २ एकमार्गी; अल्पञ्ञ, ' विरक्त एकच आश्रय असळेला. “तेथ दैवा गुणां य्रकोपज्ीवी ! 
जदा २,९.२९. [ सं. एक+देश ] ०बगी-वि.| १६.६५. [ सं. एकोपजीवी ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


a 2 ळनवययाळ.य.न्टळळ अड ९७७७ %- 


EE भप 


I TS I SEP POP 


soe ७ रय 


A क ळक. ा्कळासाळ- रळ 


CQ ढं 
येकछुई RN २५६९ येणे 


र्‍च््््त््क््च् > व्स्त्त्त्् त्त क्ला ७ नाना 

येकसुईं--ल्री. स्नेह. ' तैन येख्लास व येकसुईंची| येंडी--खी. (व. ) एरंडी. यंडीचं तेळ-न. (व ) एरंडेल. 
तरक्कीं रोज-ब-रोज ज्यादा होत असावी. ! -रा १९.१०५. येडीकुंटी--ज्री. आऊत. 
[फा. यक्सु ] येडुळ वेडूळ 

प ह: क —वि. (व.) ओवडधो वड. 

येखंड, यग, यंगरण, येगाडणे, येघणे, येच, येचणे,| यड--न. उिंगाइतांनीं आपल्या जंगमास ( गुरूस ) पाठवि- 
येज, यैट-ठ, येंटाळणे, येंराळा-ळी-ळे--वेखंड, वॅग | लेड अन्नाचे ताट. 
इ० पहा. ग क येणगर--न. जोंधळ्याची एक जात. 
येखलळास, येखळासनामा, यक्ललासी--इखलास इ०.| येणी--खी. गॅजिफांच्या खेळांतील राजाचा:व्रजीर असणा- 


पहा. ऱ्याकडून पान येण्याचा हक्क. [ येणं ] . 
| येखळास, ये्लाख-्‌. मनाची शता; अंतःशुद्धि; स्नेइ.| येणे--न, एखाद्याकडन यावयाचा असलेला पैसा, यावयाची 
सुख्य थख्छास वाढावा. ' -ख ८५५. [ अर. इख्लास ] रक्कम, उगवावयाचे कजे. 
येखादा--वि. एखादा; कचित. ' येखादा राहिला स्वरबिंदु।'| येणें--अक्रि.१ आगमन करणें;आळेला असणे; दाखल असणे. 
-कथा १,१.७२. [ एकार्था ] २ विद्यमान झाळेला असणे; प्राप्त होण. ३ एखाद्याजवळ, कडे 
येग--पु. (व. ) चढ; चढाव. [ येंगणचढाव ] ओढवणें; समीप जागे. ४ एखाद्याला माहीत असणें, एखाद्याकडून 


येगाननत--खी. यगानगत पहा. ऐक्य; मैत्री. ' दोन्ही |करण्याजोगें असणे; अवगत होणे; जाणणे. 'याला लिहिणे येतें पण 
कइन दोस्ती व येगानगत रोज-ब-रोज बृद्धींत असावी. ' -दिमरा | पढे येत नाहीं. ! ५ उद्भुवण; उत्पन्न होणें (राग, लोभ, 


१.४५. [ फा. ] विषयवासना, दया इ०. ) ६ बितणें; प्राप्त होणं. ७ उत्पन्न होणें; 
येचू-प. ( कु. ) विंचू, उळूवण ( फुले, फळें, पानें इ०). ८ भरणं; मिळून होणें, बराबर 
येज्ञमान--पु. आश्रयदाता; मालक. यजमान पहा. [ सं. असण. ` ही अंगठी तोळाभर वजन येईल.? ' तो गांव एथून 

यजमान अप] चार कोस येईल. ' ९ उतरणे; योग्य आकारांत, स्थितींत 


येजा--ली. १ त्रासाचे व भ्रमाचें येणें आणि जाणें; येरझार. दिसणे. ' हें पागोटे चांगळें आळे नाहीं, आणखी बांध.” १० 
२ पुनः पुन; येणें व जाणें. ( क्रि० करणें; लावणे; मांडणे ). होणें; एखाद्या स्थितीला, अवस्थेला प्राप्त झालेला किंवा पोचलेला 
[ येणे+जाणं ] असणें. ' घर अगदीं मोडकळीस आलें आहे. ११ संभाव्य, ' 
येजित, येजित जाणे, येजित पत्र--(अशिष्) अजित, जरर, उपयोगी, योग्य, उचित होणें. “ त घनो पडले त्यासी 
अजित जागे इ० पहा. येजित खत-न. अजित पत्र. ' त्यांचे |उत्तर करतां येत नाहीं. प्रसंग पाहून बोलावयास येईल. १२ 
साक्षीने येजित खत लिहून दिल्हे. ' -वाडबाबा २.९. , अवलेवणें ( मागे इ० ). ' वडील बतत आडे त्याप्रमाणें आम्दी 
येरके--न. जोत जुंपण्याचे सामान, पडे, कासरे, वाला इ० | करीत आलों. ' १३ पासून निषे, उत्पन होणे, तयार होणे. 
यरक पहा. ( दुधापासून लोणी ३० ). १४ अवासादिसमयी जाण्याकरिता 
येटाण, ये( घ )टाळ, येठ--न. (कॉ.) वेटाळ, वेठ, वेठण निरोप घेतांना “ जाण, ह्या अथी येणे ह्या शब्दाचा उपयोग 
इ० पहा. करितात. र आ सा hn 
येडक येढोळां--एड, एडका | आतां आ कृपा असो द्यावी । ' ' , 
इ० ड न बता दा bk प्रभु तुम्हां, हो । '-मोवन १३.२. [सं. यान = गमन करणें ] 
ये(वे)ड--खी. घोड्यास इशारा करणे. ' तुजला मारिन मौ, म्ह० ( दुखे ) येतें हत्तीच्या पायाने, जातें न्या be 
करिन येड । › ऐपो १२६. येड करणें-पोड्यास इशारा करणें, ( वाम. ) येणं जार्ण-न. १ से ब जाणे म्हणजे मेर र 
ररणा करणें. ०देणे-( ब. ) ळगामाच्या इषाऱ्यानें घोड्यास मागे सिवा येणे; राबता, दळण बळेण, रीमंताकड तयांचे येणे र 
परतविणे, आहे. ' २ येण व देण अस लेला पसा; उकळण्याचे कजे व फेडा- 
यंड--न. (कॉ. हेट.) मासे धरण्याचे एक प्रकारचं जाळे. | वयाचे कज; देण्याषेण्याचा व्यवहार. “ तुम्दी जा म्हणून ह 
येडगा--पु. (कों. ) घनगराचा उपाध्याय. `| पणलोकांकुे आमचें जाणे माहे. त्याती काय वाट. 
यडताह त विरवाद: येता-वि. येणारा. येती यासी पसे -नामना २. येताजाता- 
पड--वि. वेडपट. [का. यडपइ ] पः ताल वा तालो, मार्कस मांबा हा कयाः 
येंडी--खी. (कु. ) तडीस दोघांनीं पागण्याचे जळे. यंड पहा |जात्याचा. ' येतांजातां-क्रिवि. नेहमीं; एकसारखे; सतत. “ सदा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


च 


येणे नावें अ २१७० यरी 


i क ०.0...“ नस्य: ्््््क्च्च्व्व्च्या 
येतां जातां बसत उउतां काये करतां । ' ` तो येतां जातां बाय- येम--प. (अप.) यम. “ जया नावडे नाम त्या येम जाची । 
कोस शिव्या येतो. ? [ येण+जाणे ] यता पाय-पु. प्राप्तीचा |-राम १०१. [ स. यम ] 


किंवा अनुकूल काळ. येतापाया-प. चलती; भरभराट. [ येणे+| यमाई देवी--खो. एक क्षुद्र देवता. * यमाई देवी म्हणे जी 


पाया] येतेकरी-पु. १ येणारा. २ शास्त्र, कला. इ० त्वरित | गुरुछत्र छाई । ? -सप्र ५.१४. [यमाई ] 

संपादन करणारा मनुष्य. येतें द्वार-न, येण्याचा रस्ता. ' येते ययां-सना. याला. “ किती मोडा केला येयां देतां । माक्षनि 

द्वार बुजवावें । ! -एरुस्व १८.४७. आल्या-( वर्षास-महि- लोभे ।?-शिद्च २१२. येयांचिआं-सना. यांच्या. ` तेंह वेळी 

न्यास-वि३सास-चाराख)-वषै, महिना इ० येतें तत म्हणजे | ते नायका । भणें येयांचिआं कवतिकां । ' -शिशु २२४. 

सतत, नियमितपणे, येर-रू, येरी-रे-सना. (व व्य) दुसरा; तो एक; उद्ेख 
येर्णकडून, येणेकरून--किवि. यामुळे; याकारणाच. केलेला मनुष्य; अन्य; इतर. ` सीता इणे लक्ष्मणा धाव। येरू म्हणे 


येणें नावे--क्रिवि. यामुळें. राक्षसी माव । ! २ हा; जवळचा. पूववाक्यांत ज्याचा नामनिर्देश | 
येणंप्रमाण--क्रिवि. ह्या प्रमाणे; एणेप्रमार्णे. केला असतो त्याचा पुनः उक्ल कत्य असतां ह्या सरवनामाचा 
येतपरयंत, येतपाचेतों--एतपर्यंत इ० पहा. प्रयोग करितात; तो; हा. ' तैसाचि देखे येरे । निनादे अति 
यतुकी -का--वि. इतका. “चमू समुद्राची येतुरकी । › | गहिर्‌ं। › -ज्ञा १.१४६. [सं. अपर, अवर. सं. अन्यतर-अण्ण- 
-सुआदि ४४.६२. यर-यरःयेरू ] सामाशब्द- ० घर-न. ब्रह्मस्वरूप. ०जाबाई-पु 


येतुळा--वि, इतका; एवढा. “ तरी तिहीं येतुला अवसरीं । ? जावयाच्या भावास तुच्छतेने म्हणतात. ०्येर्‌-वि. परस्पर; 
-ज्ञा १.८७. -किवि. येथ. [प्रा.] येतुळा( ळे )वरी-किवि. | एकमेक. ' काय किजत असे येरयेरीं । -ज्ञा १.८७. *्येरं- 
इतके; येयपथंत. “देवा हे येतुलवरी । बोलावें नलगे अवधारीं । | क्रिवि. १ एकमेकाशी; त्यांच्यामध्यें; परस्पर. ' येरयेरां भेरी 
"ज्ञा २.३०. [ प्रा. ] र र युद्धाच्या प्रसंगी । ° २ सतत; नेद्वमी. ०बाडी-ळो-किवि. 
येत्न--पु. यत्न; प्रयत्न. ` देंहे रक्षणाकारणे येत्न केला । ? (व.) लौकर; ,वाजवीपेक्षां अगोदर. [येर+वेळ ] *वाळी- 


-राम २६. व 

स ड जि क्रिवि. योग्यकाळीं; सुवेळीं; लवकर; जे त्री करण्यास त्रास 

येथ--क्रिवि. येथ. “ श्रोते पुशती कोण ग्रेथ। काय ब भासला हि थि कासर र 
पडतो तें दिवसा उरकून घेण्याबद्दल सांगावया . असल्यास उ 


जी येथ । '-दा १.१.१. [ सं. अत्र] येथचा, येथपर्यंत, येथ- ड र 
ज अ क येथून यरे यथोन थेचवां योग. “ येरवाळी गाईस चारा घाल, ' येरोकड-किवि. दुसरीकडे; 
येथ दत ना द fo Zoe इकडे. राम उभे लम्नासी । येरीकडे आनक्री । ? -वेसीस्व १०. 
यथा-खी. (ब ) ( अप.) व्यथा; रोग. ` त्याळा पोटाची | `“ रुहे नुपति भानि शय्सा। र येरीमोहर तोंड अस- 
येथा असल्यास मी दवाई देतों. ? [ सं. ब्यथा ] वि. रे; रडा खा व डुडखा बर मे$ मल्तीकरे तोन 
येथे--क्रिबि. या ठिकाणी [ से. अत्र; ग्रा. एत्य] (वाम. ) टले. उपडिले कवतिके । झाड यते जोहो 
येथेच घोडं पंड खात-सुख्य अडचण ती येथेच आहे; ममै- र» त ] ` जी. कंटाळवाणी व निष्फळ 
स्यान तें हेंच; छिद्र, कमीपणा, लवाडी जी आहे ती येयेच आहे. रजा(झा )र, येरघार---ली. सफळ 
येदलोक ळी ` जाये; खेप; देलपारा. ' त्याची सरली येरजार। झाला 
येदलोक--क्रिवि. (व. ) इतका वेळ, `[ सं. यावत्काल]|  ? `” ` वर्गे करि 
व्यापार । ? [येरेमजारे ] येरजाऱ्या-लीअव. खेपा. क 


येद्‌(ध )चां-क्रिवि. एव्हां, या वेळीं. [स. यावतवा 
Ca एवढावेळ; Fe 5 तांना फलाशाहि सोडलेली असल्यामुळें _ स्वर्गाच्या येरजाऱ्या १ 


वेळ. येदळ-किवि ( कु.) वर्‍्याच वेळापासन, | सं. , घडतां...!-गी २९२. न वाल 

बाळ] (32) ५ 2, [शद क येरैड, येरंडमूळ, येरंडी-ड, येरंडेल, म 
येदो--वि. (कु. ) एवढा. [ सं. यावत्‌ ] येरमीठ, येरवां, येरबीं, येरशोर, यऱ्हवी, चे ळ 
यिघाळा-_क्रिषि. (ना.) या वेळीं. [सं. याबत्‌ बेला ] |येछची, येळदोडा, येलाची, येवढा, येवढाव( | 
यघोळ- क्रिवि. ( ब. ) आतांपत. [ स. यावत्‌ बेला ] | येवींच, येबीतेवाँ, येव्हां, येव्हांयव्हां, येव्हांशी' 
येन--खी. ( व.) वीण; जनाचा मोसम; विण्याचा काळ. | कोट, येळा--एरंड एरंडमूळ इ० पहा. 

[ वीण ] थरदेर--पु. (गो. ) वारस. 
थेबिन--पु. पौत्र; नातू. ‹ आपाजी विन भगवंतराव येविन, येरळी--खी. १ (कु.) एका माशाच नांव. 

कृष्णाजी कदम पाटील, ' -समा २.३१७. [ फा. ] | कंणंग. 

CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२ धान्यांची 


1 


| 


येरवण २५७१ येसपार 


येल्हे-प. (ब. त्रास; कष्ट; हाल; येळणे.पहा. ° काय 
मांडले त्याचे. ? 
परस्परांस | येल्हावर्णे--अक्रि. (व.) फाजीलपणा करणें; इत्रावणे. 
-वशाप ५१.४७९. ट 

येचँच--क्रिवि. एवंच; एकूण; एकंदरींत; सारांश. [ सं. 
एवम्‌+च ] 

येवजणं--सक्रि. ( गो.) आठवण करणि; मनांत आणणे; 


येरवण--खी. ( हेट. ) बांबूची विणळेली मोठी दुरडी. . 
येरवां--क्रिवि. परवां, तेरवां. 
येरचान-न. (कु. ) ल्मांत वधुवरांकडून 
येणारा शिधा. 
येर(ञ्ह-ची )व्हीं--अ. विचाराअंती; नाहीं तर. ' तरीच 
खंडेल चितारोग । येर्‍्हरवी अनर्थ रोकडा । ? -मुवन १.८२. 
येरांख--पु. (गो. ) नातेवाईक मनुष्याची इस्टेट मिळणे; 
इतरांश; वारसा. [ येर+अंश ] योजणे. (अप.) [ योजणें ] 
येरिका--खी. लव्हाळा; खन्हाळथाची एक जात. ' समुद्र-| येवंतण--सक्रि. ( प्र.) वेवतणें. पाटीस लागण; चिडविणें; 
खाटांचे कढोळ । तेणे लोहचुणे सकळ । प्रभासे लागूनि प्रबळ । | खनपटीस बसणें; त्रास देणे. 
उठिले तत्काळ यरिकारूपें । ह -एभा १.३ ८२. थेवा--पु. १ येणे, आगम, आगमन, ह्या अथी जावा शब्दा- 
येरी-ऱ्ही-. ( ना.) एरवींच; उगांच. शींच प्रयोग होतो. २ दुसऱ्याकइन येण असलेला पेसा. “ पांचशे 
येरुव्या--खीअव. (व. ) चारा एवढीं एक प्रकारचीं आंबट रुपये लोकाकडे येवा आहे.? ३ (ल. ) लाभ; प्राप्ति; मिळालेला 
गोड फळें. े नफा. ४ शोभा; लावण्य; » रूप; देखणेपणा. ` दोन तोळे 
येरे, येरं--न. (गो.) सुकाणू. येरे भर-न. येरं धरून सोन्याने कसा येवा आला. योग्यता; शोभिवंतपणा; प्रशस्तपणा. 
बसण्याचे होडीचें टोंक. येरे घुंबडावप-क्रि. ( गो.) मार्गास |( वलन, भूषणें यांचा ). ' काळ्या मनुष्याला मोत्यांचा येवा 
लावणे; दिशा दाखविणे; किल्ली फिरविणे. येऱ्हि-क्रिवि. येऱ्हवीं. |असतो. ? [येणें] म्ह उदंड खाया मेवा तर येईना अधेभाकरीचा 
“ यरि नाकळसी कोण्हासी । ? -सप्र ६.३५. येवा. सामाशव्द- ०ज्ञावा-पु. येणंजाणें; घरोवा; राबता; भेटीस 
थेन्हो, येऱ्हवी--करिवि. (व ) सहज. जञाणेयेणें; दळणवळण. [ येणे+जाणें ] ०देची-ली. जमा व खच; 
येल--वेल पहा. | चेणी व देणी; व्यापारः व्यवद्वार. [ येणे+ देणं ] 
येळ( लू )गार--पु. एल्गार पहा. मोहीम; दोड; नेराचे| (ई )चाळे--न. (कों.) पाणसर्पाची एक जात. ही 
कूच; चढाई; निकराचा ह्ला. [ तु. इल्गार] पाण्यांत राहते. 
येळ( ल )ची--प॒. वकील; प्रतिनिधि; तह ठरविणारा वकीछ.| येवि--करिवि. जंव; जों. ` एथ कां पां दा उगला । म्हणौनि 
-पया ४५४, [ तु. ईल्वी ] कृष्णे येवि पाहिला । ' -माज्ञा ११ "१५२. डं 
येळणें--अक्रि. (ना. व.) खोड्या, चेष्टा करणें; त्रास ज्र येशस्वी, येशवान्‌ , येशवंत, यशापेश--यश, 
देण्याच्या हेतून वात्रटपणा करणे; वेडेविद्रे चाळे करणे; गमजा |यशस्वी, यशवंत इ० पहा. क 
काक प येळत गा! पायजे (पाहिजे) काय कांही! '| यशेळ--न. (व. ) गोडे तेल; खावयाचें तेळ; अळशीचे 
वेल्हाळ _ 
[ क १ (व.) एका टोंकापासून दुसऱ्या टोंका-। येस, येखकट, येखण, येळ, येळणे, येळू -वेस, 
पत. २ शेताच्या यापासून दुसऱ्या धुऱ्यापर्यंत. [ शेलऱ्टोंक ] वेत इद, 
यहा , वेलदोडा, वेळची. "येला कंकोळ| येंत- लो. (खा. अहिराणी) शेवाडे; गाडी जाण्या 
सछा क ला साइ ३.४८. [ स.। इतकया रंद जागेस लावावयःचा ( काट्यांचा, कांबट्यांनीं बांध 
खदिर शशी जायपत्री लवंगा । '४० (१) दत्वा, आप साप; फाउङः [दस 
“पु. (व. पहा. 
येळी--ज्ञी. (व.) लाकडाच्या लांब ठोकळयास चार पा य स ) मोडी धी 
उभ्या खुंट्या बसवून कपाशी पेरण्याकरितां केलेलें आत. येसणा--त्रि. इतका; असा. ' ग्रामा येसणा विस्तार । ? 
येऊन. कच्च्या चामड्याची दोरी असलेलें नांगराच्या येखणा-- - - "> येसणं- वि. येवढे; असं. ' ये 
उपयोगाचं आऊत. हें मांग लोक करितात. . गीता २.२२०० [सं. ल्य] : उ 
येल्या--सरअव, ( खा. ) वेलाः वेळा. क्ियांचा दंडामध्यें पतन इ र्‍या त 


घालण्याचा चांदीचा दागिना; ल्ियांचे बाहुसूषण. ( वेळ ] येसयार--प. ठावठिकाण; पत्ता. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


येसर 


येखर--न. १ (व. घाटी ) 
डाळ, तांदूळ इ० कांचें मिश्रण. २ 


२५७२ 


योग 


MS अ 7: च्च्च्च्च 


आमटींत घालावयाचे भाजलेली | प्रारधयोग इ० ३ आध्यात्मिक अथवा भाविक भक्ति अगर घ्यान, 
तिखट मसाला. वेसवार पहा. | चिंतन करून होणारें ब्रह्मैक्य; थ्यानपूजा, मानसपूजा, समाधि 


यसवा --ली. १ वेश्या. वेसवा पहा. २ ( वायकी ) भांड- व त्यासंबंधी नियम व आसने; प्राणायामादिक साधनांनी चित्त 


खोर, तंडणारी, 
` येसवार'--खी. (व. ) मसाल्याची आमटी. [ सं. वेसवार 

यस्रान, येहलान--न. प्रसाद; कृपा; उपकार. ` या 
गुहस्थावरी दुम्दी येहसान करून निरोप दिल्हा याझुळे 
उपकारी आहे. !-ख ५१६. [ अर. एइसान्‌] येहसान्मन्दी- 
खी. कृतज्ञता. -पदमव ९१. - 

यसाय--खी. (गो.) तालीम (नाटक इ०कांची). [व्यवसायः] 

येखूर--न. काळें तिखट; तिखट मसाला. वेसवार पहा. 

येळ, येळा--न. ( चंद्रपुरी ) वेल; सोन्याचं अगर चांदीचे 
कडे. येल्या पहा. [ वेळणें ] 

येळक्ोट-टी--खी. खंडोबाचा जयजयकार; एळकोट. 
“ ठोक येळकोटि म्हणती लक्ष कोटीरे। ' -आप १९. -पुखी. 
ताश. “ सगळ्यांच्या मदतीनें नानाचा येळकोट करण्याचं सोपें 
आहे. '-अस्तंमा ९६. [ यळकोट ] | 

यळ्धणी--खी. वेळणी; पसरट भांडे; (चंद्रपुरी) पसरंट वाटी; 
( व.) खापराचें परळ, 

थळवाळों--अ. वेळेवारीं; योग्य वेळेला. [ वेळ+चार ] 

येळा--॒. वेलदोडा; एला. “ चतुर्विध परिमळा। येळा वाळा 
उदादि । ' -एर्स्व १४.१३६. [ सं. एला ] 

येळा--खी. खांब. 

थेळाइतु--यु. वेळाईत पहा. कैवारी; साह्यकर्ता. 

येळील--वि. १ अळणी. ' येळील केलें सवैस्व । ' -दावि 
४०. २ लज्जित. “ लोक येळील केले। !-दावि ४०. 
येळ्ििळचाणे-बि. ओशाळे. ' यळिलवाणे करू नये। आपणासी ।? 
दा १४.१.५४. 

येन-क्रिंवि, १ ऐन; भर; मुद्दल. ‹ साठ लाखाची बेरीज यैन 
च इजाफा मिळोन सिद्ध केली. ' -रा ७.५३. २ तत्त्वत; मुख्यतः 
[ अर. ऐन] ; 

यो--क्रि. येवो. (ये चे तृतीयपुरुषी अज्ञाथी एकवचन ) 
“ सुरषि म्हणतो तुझें यशचि धन्य यो गायना । ? -केका ११४. 


योक--पु. गिरदा; खांदेपट्टी. “ योक प्रमाणेंच कापडाच्या ब्रह्मदेवाची झोंप; ईश्वराची निद्रावस्था; योगमाया; 


ठांबींतुन कॉलर काढावयाची असते. ' -शिकशि १.६०. [इ. ] 
योग--पु. १ जुळणी; जोड; मिलाफ; संग; संयोग; संलमता; 

लम. “ योग पुढें रुसवे तिचा घडता '-मो आदि ३.६. २ परस्पर 

संबंध; ऋणानुबंघ; संगत.“ तिळा नहाण यावें आणि तिचा दादला 


मरावा असा योग होता ? (समासांत) कालयोग; दैवयोग; | जीवी अनियम चिंतवणी । '-ज्ञा १६ ३३२. ° 


तोंडाळ बाई. ' बाई येसवाच आहे. * [सं. वेश्या] वृत्तीचा किंवा इंद्रियांचा निरोध करणे. ४ मागे; साधन; आत्म- 
]|साधन या अथी भक्तियोग, कमयोग, ज्ञानयोग इ० ' संक्षेपाने 


चुसता योग अगर कमेनिष्ठा असें म्हणतात. ५ खगोलाचे २७ भाग; 


तो | ज्यावरून चंद्र सूर्याचे अक्षांश रेखांश मोजतात ते; ते योग असे- 


विष्कंभ; प्रीति, आयुष्मान्‌, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, 
सुकर्मा, धृति, झूल, गंड, वृद्धि, धुव, व्याघात, षेण, वज, 
सिद्धि, व्यतीपात, वरीयान्‌, परीघ, शिव, सिद्धि, साध्य, शुभ, 
शुक्र, ब्रह्मा, ऐंद्र व वैधृति असे २७ योग आहेत. ज्योतिषी २८ 
योग मानतात. ३ संबंध; जवळ येणें. “ग्रहांचे कालांश (वस्तुतः 
भोग) सूयाच्या इतके झाले म्हणजे त्याचा सुर्याशी योग झाला 
किंवा युति झाली असें म्हणतात.  -सुये २३. ७ उपायः 
योजना; वस्तूचा उपयोग, विनियोग; कार्याथे साधना, प्रयत्न. ८ 
इता; योग्यता; समत्व. ९ ( गणित ) रक्कम; रास; बेरीज. 
१० साधन; युक्ति. ` एकच योग (साधन अगर युक्ति) आहे. ' 
-गीर ५६. ११ मिठी. ९१२ कत्रळा. १३ कायैकुशलता. १४ 
संधि. ' योग बरवा हव पुन्हां घडेना। ' -दावि २४२. १५(वैद्यक) 
इलाज; उपाय; औषध. ` आमवायूबर एरंडेलाचा योग भ्रस्त 
आहे. ? १६ मोठा लाभ. “ मग योग योग ऐसा सहसा 
उठला वळी महा शब्द । ? -मोकणे ७.३५. १७ जारणमारण} 
जादुटोणा. १८ इश्वरी संकल्प, १९ समाधिशास्र. २० तत्वज्ञान. 
२१ व्युत्पत्ति; व्युत्पत्तिमूलक अथै. २२ सूत्रः नियम; कायदा. 
२३ (ज्यो.) विशिष्ट तिथि, वार, नक्षत्र यांचें सहृचयै येणें. उदा? 
रविवारी इस्त आलें असतां त्यास असतसिद्धि योग म्हणतात. [** 
युजु=भोडणं ] सामाशन्द- ०च्युत-प॒. योगभ्रष्ट. - झा ६-४४ 
०घमे-पु. कतैन्य; सद्युण, अथवा योग्यांचे विशेष क 
त्यांपैकीं दहा विशेष आहेत- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचया, 
अपरिग्रह (हे पांच यम व) शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, र 
प्रणिधान (हें पांच नियम होत ). दुसरी गणना अशी आई 
अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपेशुन, दया, मग 
मादैव, लज्जा. कांही दम, क्षम, अचापल्य, तेज, bs f 
यांतच गणतात.०निद्ठा-खी.विश्वप्रल्यानंतरची व विश्वोत्पत्तौ १. 
सहजस्वरूप 
स्थिति. ज्ञा ५.७८. ०निष्ठा-खी. योगपरायणता: -झार. र) 
०पट-पु. ९ श्रेष्ठ भोग. २ संन्यादादीक्षेचा एक प्रकार. स्की 
घारण करावयाची विशिष्ट बस्ने. ३ (ल. ) संल्यास भत 


त्यासंबंधी पाळावयाचे नियम वगैरे. “ ते योगपटाची म 
मिका-ली. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


योगे Son ... 


जलाच Rr ति ` शरश्यांचिया आसी । मध्यें |रूप; उचित. ' या ज्लीस हा नवरा योग्य आहे. ' ४ उत्कृष्ट; श्र 
उहेख विकासी । योगभूमिका ऐसी। अंगीं वाजे! ' -अम७,१८५. |“ अवघ्या मंडळीत बापुजी वावांचें अक्षर योग्य आहे. ! यो ता- 
ऽञ्चष्व-वि. योगसाधनांत कांहीं प्रत्यवाय घडल्यासुकेंपुनजेन्म पाव-| खी. मोठेपणा: पात्रता a 
हेला. *माया-खरी. ईश्वराची जी मायारप शक्ति ती; भ्रम; माया; er 
माया व ब्रह्म पहा. 'झुद्रा-जी. खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगो- योज़क--वि. १ क्लि काढणारा; युक्तिवान. २ ब्यवस्था- 
चरी, आलेख इ०. पांच योगमुद्रा; यांचीं स्थाने अनुक्रमें नादबिंदु, पक योजना करणारा. ३ जोडणारा; लावणारा; वियोजक; संयो 
नासिका, नेत्र, कणे, च आकाश हीं होत.' खेचरी सूचरी चाचरी | र, ९ ( गणित ) मिळवावयाचा; बेरीज करातरयाचा ( भांकडा 
अगोचरी आलेख यापरी । माजी समरसली खेचरी । नादर्विदृसी । ' st sar पच उस 
५५४.७३. राज गुग्गुल-ळ- ; य [ योग्य स्थळीं व 
न ० जयी मका क र Fe स्सायन; योग्य प्रसंगी उपयोग करणारा माणूस दुर्मिळ असतो. उपयोगाच्या 
. ९रूढ-वि. अर्थ व रूढ अथै हे. न्ना मत त्याती ट 
जुळतात असा ( शब्द ). जसे- अंगरखा; जलधर; पंकज; भूधर. ठ न र त्य गना करणार।।मचुष्य मात्र 
कांहीं शाञ्द यौगिक, कांहीं रूढ भागि कांहीं योगरूढ असतात. योजत कि. १ काषः Fs ER [योजणे ] 
०शास्त्र-न. चित्ताची एकाग्रता करण्याच्या साधनासंवंधींचे शास्र; स्वा स्थापिणे 2 दा त र छामा (तस; 
ज्यामध्ये प्राणायामादिद्वारां अंतःकरणाच्या एकाग्रतेचा उपाय तर पैक्याचा उनो होईल रर न्यात्या आण योज 
सांगितला आढे असे सहा शास्त्रातील एक शाल. ०खार-प॒. रता 00 ता "ता स्य ग नट 
विचार. ०क्षेम-पुन. निर्वाह; चरिता; उद्रपोषग. ` यांचे योग- दुखि कारणा साइन ते क 9 
क्षेमावद्दढ मौजे ब तफे पाबळ पैकीं शनाम. ' -शाछ १.३६. | प्रकारे करावी ३० स सकतमे, ७ निय करणे, क ह्या 
योगक्षेम चालविणे-एखाद्या मनुष्यास पाहिजे असेल तें मिळ- नेमणे; नेमस्त करणे; ठरविणे « तुम्ही वर पीला होता व 
वून देणे; संसाराची एकंदर व्यवस्था पाहणं; उदरनिर्वाहाची तज- रासङूर मिळती वारी 0 त ऱ्य देही म 
वीज करणें. ' जे मळा अनन्यभावें शरण येतात त्यांचा योगक्षेम टसर ENS 


र चा ` ` | योजीन। '-मोआदि ११.६४. ६ आश्रय करणें. ` जे बुद्धि 
मी चाळवितों. ' योगानंद्‌-पु. योगाभ्यासानें होणारा आनंद; न व्शा 


ASN ` ५ | योजिले । तेचि पारंगत चाहले । ' -ज्ञा २.२२७. [ सं. य॒ज्योजना 
पांच भानंदांपैकी शेवटचा. योगाभ्यास-प. इटयोगादिकांचा | छू ] योजना--ज्ी. १ व्यवस्था; रचना; ठराव 3 न 
अ* « i ~ ® 3 2 


करून घ्यानादिकांचा केलेला अभ्यास. योगायोग-३. १ दैव- रुजू करणे. योजित-वि. १ रचळेले; टरविळेहे; उपयोगांत 
गति; अनपेक्षित अशी घडलेली कांहीं गोष्ट; बनाव. २ अनुकूल आणळेळे. २ हुडकून काढिळेरें; शोधिळेले; मनानें ठरविळेल; 
काळ आणि प्रतिकूळ काळ. “ योगायोग पाहून वागावें. ' योगा-| संकल्पित. ३ जोडलेला; लाविलेला; नेमलेला; निश्चित; ला 
रूढ-वि, योगी; योगनिष्णात. ` तोच पुरुष योगारूढ म्हणजे पुणे केलेला; जुळलेला; जुळविलेला. [सं.] योज्य-वि. १ योज- 
योगी झाला. ? -गीता ६९४. योगासन-न. योगाभ्यास ण्यास योग्य २ ( गणित ) जीत कांहीं रक्कम, संख्या मिळ- 
करणाऱ्या योग्याची विशेष प्रकारच्या पद्धतीनें बसण्याची रीत. | बावयाची आहे अशी ( संख्या ). [ सं. ] 
योगिनी-खी. १ इुगदिवीची परिचारिका. या ६४ आहेत. २| जनन, १ रस्त्याची लांबी अगर अंतर मोजण्याचे माप, 
योगाभ्यासी खी; जोगीण. [ सं. ] थोगी-3. १ योगसाधन कर |. नऊ मैळावित्येकांचे मते ५ मेल. शक्रसमा साधे 
णारा; योगमार्गास लागलेला मनुष्य. -ज्ञा ६.१९. २ योगसाध- दीर्धा त्यी विस्तीर्णा ? द १.२३. २ योजनाः 
नांचा उपयोग जादुगिरीच्या रूपानें करून लोकांस wh दाख |. इ० [ स] 
णारा मनुष्य. “ भारतीय वाड्मयांत योगी याचा अर्थ वडा जादू" यि 
गार असा होतो. ? प (य) ६५. ३ (सामा. ) संन्याशी | योध-प. योद्धा; Hs हरुनि यशो-धन गो-धन योष 
अथवा भक्त, योगेशबर-पु. १ भ्र योगी; सवोत भरे प्राणी; hs सो ना ना 
s नांवाजले गर्ग "> या 3 ) 
rr सन्यासी; साइ. २ इण म स्फुरण ण्यासाठी ओरडण्याचा शब्द ( हरहर महादेव 
योग्य--वि. १ चोमे; स्थानातकूलू. * पालखी जी आहे ६०) [सं.] योद्धा उ. ध उक; पोर व्हाऊ Ls 


1 
स योग्य. ? २ मान्य; संमत; रास्त; वरोबर- ३ ot 
शको. ६. २३ 


सोध 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


योनि २५७४ र्क 


2233322 ््््n््अअअअ छ 


3c 


योनसेबंध--प. योनिसँवंघ पहा. [ सं. ] 

यौवन--न तारुण्य; वयांत येण; पूणे वाढ ( शरीराची ) 
सं. युवन्‌-तरणा ] ०केटक-ब. तरुणपणी तोंडावर येणारे 
फोड अगर पुटकुळ्या; तारण्यपीरिका. [ सं. ] ०पीरिका-खी. 
कफत्रातपित्त यापासुन शेवरीच्या काट्यासारख्या पुटकुळ्या 
तारुण्यांत मनुष्याच्या तोंडावर येत असतात त्या [सं. ] 

यौदराज्य--न. युवराजाचे म्हणजे राज्याचा जो कायदे- 
शीर वारस त्याचीं कर्म, कतैव्ये किवा अधिकार; युवराजाच पद 
किंवा अधिकार. [ स. ] 


ह 


र्‌--मराठी व्यंजनमारेतील सत्ताविसाचें व्यंजन. अक्षरविकास- 
चार अवस्था. पहिली अशोकाच्या गिरनार लेखांत, दुसरी मंदसोर 
लेखांत (इ.स. ५३२), तिसरी कुडेश्वर लेखांत (इ. स. ६६१ ), 
व चवथी जोधपूर-सेखांत (इ. स. ८३७). [ ओझा ] 

रः--स्री रड; रडणं या अथौ संकेताने; रुदन; किंकाळणे; 
रडणे. ` करि बहु ज्यातें माचुनि पतितेजःसारपुंज राकार।' 
-मोअनु ३५५. र चा पाढा चाचणें, र चे गाणें ळावर्णे- 
खांगणे-मांडणे, र करणे-गाणी -१ मोठ्याने रडणे, ओरडणे. 
२ रडगाणे सांगणे; दुबळेपणा दाखविणे. ३ रखडणे; कसा तरी 
काळ कॅठणें. ४ पोरकटपणे वागणे; रडणे भेकर्णे. र र-सी. 
रडगाणे. .र पझ. [र द्वि.] ०करीत-क्रिवि. जोरानें किंवा 
उत्साहाने नव्हे असे; रडत कढत; कष्टाने. 

र--अ. रे (अप.) ' दौंडी देण्याचा हुकूम झाला हैर ' 
-नामना ८६. 

रा-( संक्षेप) १ रवाना. २ राजमान्य. ०खर-(संप) 
रविलाखर. ०ब्रळ-( संक्षेप ) रबिलावल. 
र॒अया-आया---ज्ञी.अव. रयत. -आदिल्शाही फि 
[ अर. ] 
र्‌इ-ई--खी. ( व. ) रवी; घुसळणी. [ सं. रवि; प्रा. रझ 


योनि-नी--ली. १ ( स्रियांचे ) जननेंद्रिय. २ जन्मस्थान; 
झरा; उगम; त्या त्या पदार्थाचे जें उत्पत्तिकारण ती. ' मेष हा 
घूमयोनि आहे. ? ३ प्राण्याची जाति किवा बगे; कोटी उदा० 
मनुष्ययोनि, व्याघ्रयोनि इ०. या योनी ८४ लक्ष आहेत असे 
मानें आहेत. त्यांत २० लक्ष वृक्ष, ९ लक्ष जलचर, ११ लक्ष 
किडे, १०छक्ष पक्षी,३०लक्ष पत्नू, ४ लक्ष मानव. ४जगाचें-निमित्त 
कारण जें ईथर, काळ स्वभाव इ० त्यासहि म्हणतात. ' ईश्वर हा 
जगद्योनि होय. › ५होमकुडाच्या मेखलेस पश्चिमभागीं शाछुकेसारखी 
आकृति करतात ती. [सं ] ०कद्‌-पु. एक रोग. सिं.] चतुष्टय 
न. जीवांचे चार प्रकार, कोटि (जन्माच्या भ्रकारभेदानें- 
जरायुज, अंडज,'स्वेदज, व उद्भिज). ०दाह-पु- स्रियांचे जननें- 
द्वियांतील असह्य उष्णता; एक रोग. [ सं. ] °्व।र-न. मू्रद्वारः 
मूत्रेद्रिय (क्लियांचे). [ यं. ] ०नाखा-पु. खीजननेंद्रियाचा भाग 
०पुष्प-न. (काव्य ) ख्रीजननेंद्रियाचा भाग [ सं. ] ०भ्रंश- पु 
योनी बाहेर येणे. [ सं. ] ०रोग-पु. खरी जननेंद्रियाचे विकार. हे 
२० प्रकारचे आहेत. ०बात-पु. योनीसंवर्धी वातविकार. [ सं. ] 
व्रण-पु. योनीमध्ये क्षत पडणे; योनी चुरचुरणे. [ सं. ] शरू 
पु. योनीत दुखणे; कळा येणं. [ स. ] ०संक्कर-पु उत्तम, अधम 
वर्णाचा मिलाफ; मिश्र संतति; जारज उत्पत्ति. ° संबंध-प. विवाह- 
वारां जो परस्पर संवंध होतो तो; यौनसवंध. [सं.] ०संत्रत्ति-ी. 
योनीचें आकुंचन. [ सं.] ०रुफुरण-न. योनी थरथरणें; एक रोग. 
[स.] °स्फोट-प॒. योनी फाटणे; िद्र पडणे. [सं.] योन्यश- 
पु. योनीचा विकार; जननेंद्रिय बाहेर येणें. [ स. ] 

योषा, योषित्‌, योषिता--खी. १ सामान्यतः स्री. २ 
ब्यमिचारी; अपतित्रता. [ सं. युष्‌=सेवा-चाकरी करणें ] 

यौक्तिक--वि. १ इत्रिम; वौद्धिक कसबाचें. २ सामासिक 
अथवा संयुक्त ( शब्द अथवा प्रत्यय ) जसें- ` देवभक्त, विद्वान्‌, ! 
३ योगविषयक. [ सं. ] 

योगपद्य--न. एककालिकता; समकालिकता; कालेक्य. 


स. ] ; 

यौगिक--वि. प्राकृतिक; प्रत्यय किंवा इतर अनेक अथेवंत 
शब्द यांचा परस्पर योग होऊन अवयव शक्तधनुरोधानें अथे व्हाव- हिं. रहे ] 
याजोगा सिद्ध झाळेला ( विशिष्ट शब्द ). शब्दावयबांबरून| रईस--पु. १ सरदार; जहागीरदार. " अव्वल घरचा का 
निघणारा ( अर्थ). ०शाब्द-पु. ज्या शब्दाचा अथे त्याच्या अवः |बस्त नीट राखावा हें रईैसास लाजम. ? -पया २१. २ श्रीमंत 
यवांच्या अर्थाच्या जुळंणीने उत्पन्न होतो तो शब्द. [मोठा माणूस. “ रईस माणसे आहेत या गांवांत. ? ३ (व-) (| 

योतक--न. त्रीभनाचा एक प्रकार. [ सं. युज, युति ] णारा; वस्तीदार. ' कोठले रईस तुम्ही ? ' [ अर. रैस्‌] 

योतिकमास-. नक्षत्रदक्षिणनतर सूर्याची युति होण्यास| रंक--वि. १ गरीब, दीन ( माणूस ). राजा किबा र 
चंद्राला २ दिवस ५ तास आणखी लागतात. ह्या काळास यौतिक | शब्दाच्या जोडीने येतो. -ह्ञा ५.११०. -एभा ५-४६५” 
मास किंवा चांद्रमास म्हणतात. हा मास २९ दिवसं १४ तास |राज्रङ्ञेसि भ्या । तेचि पुढें राजा जारें। ' -दा. १° नी 
आणि १४ मिनिटे ह्यानी पूर्ण होतो. २ दीन; लाचार; क्षुद्र. ' पें रंक एक आडलेपणें । काकुळती रै 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्क , २५७५ 
=o रक्‍त 


थांबा गा घांवा म्हणे। ' -ज्ञा ८.१२८. [ सं. ] ०पण-न. दारिद्य | ८ ( इ. ) को र्‌ 
(३) कॉल्म. [ अर. स्कनल्स्तंम] रकान्याल आणणे 


रक्त 


ऱ्ज्ञा १८.३२३. ° येणे-१ वरीच डि ~ Nw शेवांत I 
j तरीं नसतां रै मत आणणे, येणे; हि लिहून उेवण्या- 
रकन. जीवत्व. ` भीतरी नसतां रंक । लोक प्रसीध वाज- इतकी दविमत आणणे, येणे, रकमेस आणणे-येणे गक 


विति संख 1? -ऋ ९३. रकाना-णा--प. (व. म 
रकटा--उ. दोरा; आगवळाकरितां वापरावयाचा दोऱ्याचा | येणे-(व. ) र लया वमा म 
क्रिंवा रेशमाचा, केळीच्या सोपाचा, गंगावनाचा तुकडा; गव-| वोल्तो. * 
ताची पात चिधी वगैरे. २ करगोट्याकरितां वळलेला दोर वंगरे. | रकाब, रकावी, रकेवी--खी. रिकाब-वी पहा. 
रकटे--न. १ फाटके घोंगडे, कांबळे. २ लकतरे; जुने, फाटके रकरि--पु. १ रडगाणे; रडणे; र करण; बोंबले. २ ईवेचा 
ब्ल. दे जुना शेला, घोतर, उपरणें इ०स तुच्छतेने म्हणतात. [का.| अभाव व त्यामुळें येणारा ढिळेपणा. ३ अपयश; नाश; ऑफस्‌ 


रटूड्=जाडेभरे कापड ] (काम, योजना इ०्चा ). ( क्रि० होणें; करणें ). [र ( रडणे }+- 
रकत, रगतओढ, रकतपिती--(प्र.) रक्त, रक्त ओढ, | करणें ] 
रक्तपिती इ० पहा. रक्ट( कटा )ण-न--न. ( विणकाम ) वझारण्याच्या गांठी 


रकबा--पु. १ ( अप. रुकवा) गांवाभोंवताळची जमीन; | दिल्यावर जें दोन बोटें विणतात ते; छुगडें इत्यादि वतनाच्या 
गांव, खेडे, परगणा वाैरेची हृद्द अगर प्रदेश; किल्ला वगैरेच्या |करळधांचा भाग. [ रकटा ] 
सर्भोबतालच मर्यादित क्षत्र. २ शुराम; वंदी. [ अर. रकवह=| रक्त--न. रुधिर; जिवंत प्राण्याच्या शरीरांत सतत वाहणारा 
गळ्यार्भोवतालची कडी, सांखळी ] ०बेद़ी-खी. गांवच्या जमिनी | तांबडा रस; शरीरांतील एक द्रवरूप घातु. -वि. १ तांबडा; तांबूस 
(पडीत, वहीत, इनामी इ० ) ची माहिती देणारा तक्ता, कागद; रकासारखा (तांबडा ) लाळ; लालभडक. २ रंगविलेले. 
जमावंदीचा तक्ता. रगीत. ३ आषक; अनुरक्त; सवय, शोक, लळा, ओडा असलेला; 

रकम, रक्कम-- ली. १ हिशोबाची वाब; कलम; गोष्ट; | [सं. रंज्‌-रत-स्क; फरॅजि. रत, पोठु.जि.अरत ] (वाप्र.) ०आट- 
अंकराशि. २ खूण; चिन्ह; हस्ताक्षर; लेख. ३ (व) जात; प्रकार; विणे, रक्ताचे पाणी करणे-उरस्फोड करणें; फार मेहनत 
तर्‍हा. ४ चीजवस्त; डाग; दागिना. ` चांदीच्या रकमा एकसर करणे. ०पडणे-शोच्याच्यावाटे रक्त जाणे. रक्ताचे पाणी 
आदपाव वजनाच्या... “-विश्षिप्त १.११. ५ विशिष्ट इव्यसंख्या; ( आणि हाडांचे मणी ) करणें-अतिशय इमानानें आणि 
परिमित द्रब्य; ऐवज. ६ पोटगी; मत्ता; खर्ची. ७ कोणत्याहि मेहनतीने कामगिरी करगे. ०पाडणे-( भत्र, जादूटोणा इनी ) 
पदार्थाचे विशिष्ट प्रमाण. ८ तह, ठराव, करार वगैरेचे कलम. | बाहेर रक्त पडेल असे करणे. रक्तावणे, रक्ताळण-क्रि. १ 
-पया ३२०. [ अर. रकम्‌] रकमेस आणणे-मोठा ऐवज करणे | रक्‍त बाहुं लागणें; रक्तच्ाव होणें ( जखमेतून). २ रक्तबंबाळ 
किमतदार बनविणे; वस्तु फायदेशीर करणे. रकमेस येणे-१ | होणें ( शरीर, बश, वस्तु )- सामाशव्द- ०ओढ-ज्ली. रक्त पडते 
ड्मिंमतवान होणे; मल्यवान होणे. २ ( ल. ) जेर येणे. “ तो | अशी हगवण; रक्त जा”. ies डोंगरी झाड; तेंदू, 
इतका उद्दाम घोडा होता पण त्या चावुकस्ताराचे हातीं जातांच | तेंदु. ०शुस्म-न पुलाच्या डोक्याची ब न र की 
दोन दिवसांत रकमेस आला. ? ' ३ दिशेवांत घरण्याइतकी | कर्षी रक्त सांचून गुल्म होते ते. वि bps 
किमत येणं; ब्यापार, देवघेव, अगर व्यवहार बरेजी किंमत | ०गोळक-पु. (शाप.) रक्ताचा थेव, विड ६० ( ई.) ब्लड 
निश्चित होणे; मूल्य ठरविण्याइत्के निश्चित स्वरूप प्राप्त होणें. |्होब्यूल. -संपू २. *चंदन-पु. एक दक्ष; तांबडा चंदन; याच्या 


~_ 3 कर्‌ . ° वि - जा 
-शी, दागदागिने. * हुअऱ्या हे माझे | बाहुल्या, खेळणी इ० करतात [सं] *चेदनी- | 
°पात-च्नी, दागदागिने. ' शिरसाळकर व वाळूजी हु उबी. (ताळू-वि.भोड्याचा एक प्रकार. ' ताळूचे ठिकार्णी तांबा, 


घरी जाऊन माझी रकमपात घेऊग गेळे '-विक्षिंस २.७१. त नेत्र 

°बैद्‌-दार -क्रिवि. एकेक वाब घेऊन; कलमवार; अंशाञंशाने. | दाल्ममा " ता वेयीळची जर न 

रकमाळा-प. १ वाबींची, जिनसांची यादी; दड be खडू; तांबडा ( हर ताल. [सं.] ०नेत्र- 

२ जमावंदी; जमीनमहृसुलाचे दिशेबपत्र; राजळेख. -राव्य ° 9 ` र र ष 

१.२५. रकमी-वि. गड निश्चित; कायम ( जमाबंदी ). pe आ त वक bees 

२ i चि. (ना. ) तऱ्हेतऱ्हेचा. २प- प्या रग. कोटी जु 
न ना क कर गोदा लाल ता तो 

भाग; कागदाचा उभा भाग, स्तंभ; तुर्‍येभाग. -राव्य १०-। रशत ps ; न 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रक्त २५७६ . रखडणी 
te r= 
परमें । रक्तपिती रक्परमें। › -दा २.६.२९. [ सं. र्क्तप्रमेद्द ] पहा. फासण्या टाकून रक्त काढणें. ० स्थाच-पु रक्‍त जाणे, 
+पात-३. खुन; कापाकापी; मारामारी; कत्तल; रक्त सांडणे. वाहणे; रक्‍ताचा पाट. [ सं.]. रक्ताचीअआण-ली. एखाद्याच्या 
‹ त्याच्या दाराशीं रक्तपात केल्यावांचून तो पैसा देणार नाहीं. ' रक्ताची शपथ घेणें; निकराची शपथ. वंदाखालीं बसणे पहा, 
[सं. ] पिती-खरी. महारोग; महाव्याधि; गलतकुष्ट रोग. [ सं. |रक्तांश्ञनी-वि. एकरंगी पांढरा असून डाव्या कुशीवर फक्त 
रक्तअपित्त ] ० पित्या-दि. रक्तपिती भरळेला; महारोगी. ०पि्त- |तांबडी टिकली भसलेला ( घोडा ). -अश्वप १.९७. [ रक्त+ अंजन ] 
पुन. नाक, तोंड इ०पासून रकतल्लाव होणे. ' भाम्ळपित्त रक्‍तपित्त। ! रक्‍तातिसार-प॒. रक्ताची हृगवण. -बालरोगचिकित्सा १०५, 
_गीता१३.२४९७. ०प्रदूर-पु. एक प्रकारचा प्रद्रोग. ०प्रमेह- |[ रक्त+-मतिसार ] रकनांबर-पु. भगवे, तांवडे वक्ष. -वि. १ 
युन, रक्तपरमा-में पदा. जननेंद्रियाच्या द्वारे रक्तस्राव” होणारा |तांबडे वल्ल परिघान केलेला. २ रक्ताने न्हालेला; जखमी झालेला. 
प्रमेद; लघवीतून रक्त जाणें. ०बंबाळ-बोंबाळ-वि. १ रक्ताने |[ स. रक्त+अंवर } रकतांचीळ-ळ, रकता सों बळ्।-वि. (काव्य) 
भरळेला, माखलेला; अंगातुन अतिशय रकत वाहत असलेला. |रक्तानें माखलेला; अंगांतून रक्तस्राव होत असलेला. [ सं. रक्रता- 
२ शरीर अवयव इ०्ची अशी स्थिति. ' हाताचा रक्तबंबाळ [विल] रकताभिमान-पु समान रक्ताविषयीं अभिमान, जागृति; 
झाला. ' ०बाऊ-चाहु-प. एक सन्निपात ज्वर; अंगावर तापाचे | जातीचा जागतेपणा. ' आम्हालासुद्धा रक्ताभिमान ह्वा आहेच. ' 
तांबडे चरदळे उठणे. ०बीज-वि. १ ज्याच्या रकतापासुन नवीन -टिले २.४५०. रक्ताञ्न-पु. एक प्रकारचें झाड व त्याचें फळ. 
असुर उत्पन्न होई असा ( एक असुर). २ ढेकूण ३ (ल.) डाळिंब, |रातंबी पहा. [सं. रक्ता-आम्र] रक्ताकी-पु. मूळव्याध; रक्ती मूळ- 
तांबडे दाणे असलेलें. [ सं. ] ०्बुद-पु. राक्षस. [ सं. रक्‍तबिंदु ] व्याध; शौचाच्या वाटेने रक्त पडणं. [सं.] रक्तावरोध-प. 
*चोळ-प. एका झाडाचा औषधी तांबडा डिंक, गोंद. ०भरित |रकत न वाहणे; रक्ताचें अभिसरण होण्याचे थांबणे; रक्‍ताचा 
(गो.) रक्ताने भरलेला. «माँडळी-खो. (गो.) सापाची एक| विशिष्ट जागीं संचय होणें. [ रकत+भअवरोध ] रकताशय-प. 
जात. ही चावली असतां तोंडांतून रक्‍त वाहते. ०मा(मां)ख-न- |शरीरांतील रकत संचयाची जागा; हृदय. [रक्त+आशय ] रक्ताः 
रक्त व मांस; शरीरांतील महत्त्वाचा अंश. ' रक्‍तमांस आउलें-|खन-न. तांबड्या दुपारीचें झाड. रक्ताक्ष-वि. १ तांवड्या 
शोषळे-सुकळे इ०. ' “मांस एक-एका रक्ताची; कुळांतील; लाळ डोळ्याचा ( घोडा ). २ तांबडा; लाल. ( मोती, खाक्ष ) 
सगोत्र. *मांख निराळं-नात्याचा कांही संबंध नसणे; नातें|[ स. रक्‍त + अक्ष ] रक्ताक्षी-प॒ साठ संवत्सरांतील अठावन्नावा 
नसणे; असगोत्र. ण्मान्य-वि. लढाईमध्ये केळेल्या कार्यावद्दल, संवत्सर. रक्ता-वि. पंधराव्या श्रुतीचं नांव. [ सं. ] रक्ति-सी. 
झालेल्या जखमांबद्दळ बक्षीस दिलेल्या, सारा माफ जमिनी. | अनुराग; रंग. [सं.] रक्तिक्का-वि. सातव्या श्रुतीचें नांव. [ स॑. ] 
*समुखराग-पु. (नृत्य) बीर, रोद्ररस, श्वि मद्याची धुंदी दाख-|रक्तिम्रा-पु. तांवडेपणा; ळाळपणा; लाली. [ सं. ] र्‌क्तिया-विः 
विण्याची तोंडावरी लाखी, तेज. ०मेह-पु. रक्तप्रभेह पहा. |ळाल रंगाची छटा असलेला ( हिरा). हा दोष अश्युभ मानतात. 
[सं. ] ०मोक्षण-न. शरीरांतील रोगांश बाहेर पडावा म्हणून |रक्ती- रक्त्या सूळव्याघ-जी.जींत रक्त पडतें अशी मूळच्या. 
जळवा लावून, कापून, फांसण्या टाकून किंवा शिरा तोडन जे |रकत्या बोळ-रक्तबोळ पहा. रक्‍तोत्पळ-न. तांबडे क 
रक्ताचे निष्कासन करितात तें. ०रंजन-न. तांबडें करणे, ०रूधिः | [ रकत+-उत्पल ] 

रपेशी-लीमव. रक्ताच्या तांबड्या पेशी. ( इ ) रेड कॉर्पयुस्कल्स.| रकतवान--प. १ शाई विकून निर्वाह करणारा. २ घरात 
*रोडा-रोहिडा-रोद्दडा-प. एक प्रहारचे झाढ, औषधी वन- शाई पुरविणे, द्रोण, पानें आणून जेबण्याला मांडणें या कामावरचा 
स्पति; रगतरोडा. पाने भोकरीच्या पानासारखी, मिऱ्याहून मोठीं श्रीमंताच्या घरचा नोकर. -वाडबावा १.९३. [ फा. ] ` बानी 
गोळ व तांबडा रंगाची फळें येतात. सं. रक्‍तरोहितक] ०वणे-| खी. रक्‍तवानाची बृत्ति, धंदा. 
वर्णी-वि. लाल; तांबड्या रंगाचे. [सं.] “बाहिनी-खी.| रकबा -पु. गांवाखालची जमीन. रकबा पहा. [ अर- र. ] 
जीमधून रक्त वाहत असतें अशी शरीरांतील नाडी. [सं.]| रख --वि.( सांकेतिक) ( भाजीपाला वाजार ) तीन सं 
*विकार-प. रक्तदोष; रक्तांतील विघाड [स.] °चिपाक-पु.| रखडणी--खी. १ रखडपट्टी; रेंगाळत चालणे, काम क ? 
रक्ततदोषाने होणारा रोग. विपाक पहा. [स. ] ०वरश्‍्दि-ख्री. |रेगाळणें; रंगत चाळे; ढुंगणानें सरकणे. रखडणे- म 
( आजारानंतर ) शरीरांत रक्त वाढणे .याच्या उलट रक्तक्षय. [सं.] | कष्टांत दिवस काढणे; कसें तरी चालणे; ढकलणे खितपत ह 
°्शोषण-न. १ ( आजारामुळे) रक्त कमी होणें; अंगांतीळ रक्‍त | एखादें कायै घड न होतां त्यांतून आपली सुटका ee | 
कसी करेन कृश करणें. २ ( छ. ) लोकांकडून त्यांच्या शक्तीबाहेर |अञ्चा कंटाळवाण्या स्थितीची विपत्ति भोगीत बसणे. २ य. , 
बैसे डकळणें; जळवा लावणं. [ स. ] *सांड-शो. ( कों.) रक्‍्त- | मारणे. “ पायाखाळच खडे तुडवीत रखडत फिरत ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* राखणे ] 


रखतवाणी २५७७ रग 


nnn 


-भा१११. ३ दुखण्यात खितपत पडणें, ४ ढुंगणानें सरकत जाणें; कोठी. * अजरखतखान Co 
र A न नि खोदायनंद खांने अळीशान ! -रा २०. 

खुरडणें. [ घ्व. खरडणे वणेव्यत्यास ] रखडपट्टी-पाटी-खी. १२०, ® 

(यु. ) भटकणे; हिडे. रख्तवान-नी -रक्तवान-नी पहा. 
रखतवाणी-वानी-वाळी--(अ.)रक्तवानी पहा. म्हणोनि| रग--खी. १ इंगा; नांगा. २ ईर्षा, मिजास; मस्ती; जोर; 


केळी रखतवानी । ' -दा २०.६,१०. _ |युमी; ताठा; मग्हरी. ' मराठ्यांची रग जिरविल्याशिवाय ते गप्प 
रखना-पु. भांडण; वाद्‌. ` त्या अलीकडे दरम्यान रखने |वसावयाचे नाहींत.” (क्रि धरणे; बाळगणे; येणें; मोडणे; 


-जह्वाले. ' -थोमारो १.२२१. [ फा. रख्ना=फट, चीर ] रखने | जिरविणें ) ३ उत्साह; जोर; सहनशक्ति. ४ तीव्रता; कडकपणा; 


सूरत-सुरत-खी. तंट्याची तऱ्हा; भांडणाचे कारण. दरम्यान प्रभाव; वेग; सोसाटा, “ गळवाचे रक्त काढतांच त्याची रग 


रखनेसुरत ते तर्फेने अमलांत आली. ' -योमारो १.६६. मोडली. ?  उन्हाची-पावसाळ्याची-वाऱ्याची रग. ' ५ कळ; 
रखमंडळ--न. १ राख पसरलेली जागा. २ (छ. ) घाण वेदना; दुःख; अवघडणे. ( क्रि० लागणे; येणे ) ‹ टवकारूनी इषि 
जागा; उकिरडा. [ राख+मडळ ] लावूनिया रग। दावी झगमग डोळयापुढें । ' -तुगा ४०७. ६ 


रखरख--स्री. १ कडक ऊन; आग; भकभक; धगधग; | धमनी; नस; स्नायु; शीर; नाडी. ` मिठी मारा सळसळती साऱ्या 
तीब्र उष्णता. २ रोगाभुळें पोटांत पडणारी आग; खाखा. ३ तीव्र|रगा। ' -प्रला १३१. ७ वेदना; पोट, .हातपाय, डोकं, डोळे 
क्षुधा अगर शोष. ( क्रि० करणें). [ अनुकारी. लखलख प्रमाणे; इ० अवयवांमध्ये सारख्या होणाऱ्या कळा. [ फा. रग=धमनी ] 
तुल. सं. रक्ष ] रखरखणा-अक्रि. १ रखरख होगे; प्रदीप्त होणे; ( वाप्र.) ० जिरविर्णे-मोडणे-खोडकी जिरविणें; खोड मोडणे; 
( जळजळीत 'असंणं ) २ घसा कोरडा होणे; तीत्र क्षुधा अगर | शासन करून एखाद्याचा ताठा नाहींसा करणे, ०जिरणे-उतरणे- 
तृषा लागणें. ३ तीत्र दाह अगर आग आग होणें; तापणें. ४ ।मस्ती शमर्णे; नरम येणें. “ मदनरगा या त्वरितगती जिरं 
रक्ष, शुष्क होणें ( जमीन, प्रदेश ). रखरखळेला निखारा-पु. देरे। ' -प्रला १८७. ( मणगराला) रग लावर्ण-मनगट 
१घगधगीत विस्तव.२(ल.) जाज्वल्य माणूस, वस्तु. 'रखरखलेल्या | घ पकडणें; अवळून धरणें; पिळणे; वेदना होतील अशा रीतीनं 
निखार्‍्यांना कोणीच लाथाडूं शकत नाहीं. ' -सवतीमत्सर २९. |दावणें. कामाची रग-कामाची आच, त्रास, घाई; जाचणूक. 
रखरखार-पु. १ तीब्र सूक, तहान; अन्नापाण्याच्या अभावासुळें,( क्रि० लावणे; लागणे ) सावकाराची रग, देगेदाराची 
पोटांत होणारी रखरख. २ रक्षता; झुष्कपणा; रखरखीतपणा, रग-खी. सावकारानीं किंवा देणेदारांनीं मागे लाविळेली टोचणी, 
(प्रदेश इ० चा ) [ रखरख चा अतिशय ] रखरखीत-वि. तगादा, त्रास, दुःख; छळगुक. सामाराठद- रगदार-वि. १ 
१ स्निरघांशनिरहित कोरडा; भरभरीत; कठिण (खाण्याचा पदार्थ). जोरदार; पाणौ दारः मस्त; रगेल, उन्मत्त; मिजासखोर; ऐटबाज. 
२ कोरडा; नापीक; निर्जन; निवुक्ष (अदेश, प्रांत); थंडावा, स्निग्ध-| २ जिबंत; उत्साहो; इेषेबाज डं काडा ( मनुषय, द इ० रग 
पणा जेथें नाहीं असा ( देश-ग्रामादि ) ३ धगधगीत; अतिशय पहा. रंगदारो-खी. उत्साह; षा; कस; पणा; तनय. 
तत. रखाखण-अक्रि. फार घगधगणे. रखरखणें पहा. रगमोड-सी. हरण; मागद्वानि; नाक खालीं होणे; व्र 
रखवालदार--प. रक्षक; राखण करणारा; पहारेकरी; | घालविणे; जाणि. रगेळ-बि. ह र | अस र 
भय्या. [ से. रक्ष; आ. रक्ख; देप्रा. रक्‍खवाल; हिं. रखबाला ] ( मधुष्य; शमन ; मस्त; गुर्मीखोर; अहंमन्य; 
स - व्र ; संभाळ. मिज्ासखोर गस बो 3 र ss ४ 
ममा Yo रखे, '| रंग-<प॒ ९ केवळ चइ अ भगो असा पदार्थोच्या 
(बडोदे) स्वारीनियम २६. [ सं. रक्षा; म. स्ख ] ठिकाणी जो पांढरेपणा, तांबडेपणा त क र या ह 
रखा--स्री. (कॉ. ) राख; भस्म. [ सं. रक्षा; प्र. रखा ] प्रकाश पडला असतां ती ह स nls 
रखाडी-खी. राख. राखुंडी पहा. " रखाडीला जा मिळूनिया eer ba रंग म्हणतात भे (र) २. २ रंगाची 
वेगे 1 * _केक १५ > फक्त बाहेर टाकते. त्यास र दणतात.-ज्ञाक का 
_ दमो इ; पदार्थाला तांबडा, काळा इ० कोणताहि वणे देण्याचें द्रव्य; 
रखाद्‌-त्‌--स्री. ( व. ) रद्दी. [ फा. रख्त=माळ, सामान ] [पड प 


-खलेही,|रंगविण्याचे इव्य. ३ (छ. ) तेज; तेजस्विता, चकाकी; भपका; 
रखेळी--खरी. राख; उपपत्नी; बाळगलेली र्री. (र गायन, कीतैन, तमाशा, भाषण, इ० चा लोकांची अंत:करण 


र॒भण्याजोगा पडणारा शोभाविरोष; मजा; शोभा; आनंद. “आजचे 
गाण्यास रंग चांगला आला. ' ४ देखणेपणा; उत्कृष्टता; चांगली 


रख्त--पुन, १ जिंदगी; सामान; २ कापडचोपड. [फा 
रख्त=्मालमत्ता ] ०ख्ाना-१ कापडखाना. २ सरकारी कचेरी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रग 


स्थिति ( मनुष्य, वृक्ष, वाग, शेत, इ० पदार्थाची किंबा सुसार, 
व्यवहार इ०ची ). ' नुकता संसार रंगास आला तों बायको मेली.” 
५ देखावा; आकार; ढव; डौल; घाट; अंदाज; चिन्ह; परिस्थिति; 
प्रसंग; सधी. ( क्रि० दिसणं ). ' आज गरमी होती तेव्हां पाऊस 
पडेलसा रंग दिसतो. ? ' उन्द्राचा-वाऱ्याचा-आभाळाचा-दिव- 
साचा-काळाचा-धारणेचा --भावाचा -पिक्राचा-चाकरीचा-रंग. ' 
° तुं शालजोडी मागशील तर पहा, मागण्याचा रंग आहे. ? ६ 
सोंगट्यांचे चार भिन्न प्रकार; गेजिफांचे निरनिराळे दहा प्रकार; 
पत्त्यांच्या चार बाजू प्रत्येकी. ७ गंमत; मजा; तमाशा; खेळ. 
° झगकरी रंग, अफू करी चाळा, तंबाखू बापडा भोळा. ? ८ रंगण; 
क्रीडास्थान ( नाट्य, नृत्य इ०चे ); हौदा; आखाडा; रंगमूमी; 
समागृह; सभामंडप. ` असं बोछून इकड तिकडे फिरते आणि 
रंगांतून पडद्यांत निघून जाते. -कमं. २;-मोआदि २६.२१. ९ 
नवरा; पति ( समासांत स्रीच्या नांवापुढे योजतात ). * सीतारंग. ! 
१० विचार; वेत. ` जाणत्याचे जाणावे प्रसंग ' जाणत्याचे घ्यावे 
रंग?-दा १८.२.१२. ११ तऱ्हा; ढोंग. ' वहु शिकला रंग 
चाळे । खरें खोटें इचे वेळे. -तुगा १३५९. १२ गाणें, वजावणें, 
नृत्य इत्यादि करमणुकीचा प्रकार. “आजि कुमारिकेच्या महा- 
लासी । रंग होतो दिवसनिशीं । › -शनि २४६. १३ थाटमाट. 
‹ रग स्वर्गीचा उतरे । ' -दावि ५०४. १४ महत्व. ' या 
कारणं कांहीं रंग। राखोन जावें ' -दा १७.७.२१. १५ विवाह, 
शिमगा इ० प्रसंगीं एकमेकांच्या अंगावर केशर इ० चें रंगीत पाणी 
टाकतात तें किंबा तें टाकण्याचा समारंभ, १६ प्रक्षक्रांचा किंवा 
श्रोत्यांचा ससुदाय. १७ चुना; सफेती; उजळा. ( क्रि० देणं 
[ सं. रञ्जू-रंग दण; फा. रङ्ग; दिं. रंग ] ( वाप्र. ) ०उड़णे- 


Dd 


२५७८ रग 


क >> ज 


ल्क 
अधिक पेंचांत ढकलण्याचा प्रयत्न न करणे. | त्यानें सी चुकले 
असें कबूल केलें तें वस झालें, आतां काय रंगाच्या मोरा वांधा- 
वयाच्या आहेत? ' ०दिंपणे-होळीचे अगर लम्ाचे वेळीं रंगाच 
पाणी उडविणे, फेकणे; रंग खेळणे. रंगाचा भंग करणे-आर- 
दाचा बिरस करणें. रंगांत येणें- तह्लीन होणें; रंगून जाणे. चढणे- 
ग्राप्त होणें; खुळून दिसणे; पूणैतेस येण; विकास पावणे; 
भरास येणे. रंगाख-रंगारूपाखस आणणे-येणे-चढणे-? 
फलद्रूप होणे-करणे; वेभवशाली, सुखावह, करणं; आरंभिलेछे का! 
अनुकूल संस्कारादिकाँनी चांगद्या स्थितीला आणणे, येणे. 
“ माझ्या म्राचा मी नुसता कच्चा खरडा तयार केला आहे. तो 
रंगारूपास आणावयास वषै दीड वप तरी लागेल. ? २ ( तिरस्का- 
राथी ) एखाद्या त-्देस, आइतीस, ' विशिष्ट अवस्थेस पोंचर्णे, 
पोचविणे. ' हा आतां राम म्हणावयाचे रंगास आला. ' सामा- 
शन्द्‌- ०आखाडा-प. कुस्ती खेळण्याची जागा. ' धुर्याग 
आरंभिला । महेंरंगआखाडा केला । ' -कथा ४.६.३७. ०कास- 
न. १ रंग देण्याचे, रंगाचे काम. २ ( रंगारी धंदा ) धाग्यावर 
रंग चढवून तो पक्का बसविण्याची क्रिया; ( इं.) डाइंग. ०डाव- 
बाजी-पुली. गंजिफा, पत्ते खेळण्याचा एक प्रकार. ०डी, रंगडी 
ढंगडी-घंगडी-खी. १ ढंग; चाळा. २ फतगंमत; फसवेगिरी; 
खोडी; लवाडी; डावपेच इ० ( अनेक वचनी उपयोग ). [रग 
ढंग ] ०ढंग-नपु. १ युक्ति; कारवाई; फंद; चाळा; लटपट; का. 
(क्रि० करणें; मांडणे; चालविणे ). २ रागरंग; स्वरूप; एकंदर 
देखावा. ३ नाचरंग वगेरे; स्वच्छंदी आचरण. रंगणावळ-ली. 
रंगविण्याबद्दल्ची मजुरी; रंगविण्याचा खचै. | रंगणें ] ° एर. 
१मनोहर रंग असणारा ( पदाथे, फूल, वन्न इ० ) २ रंगेल गमत 


१ मूळचा . रंग जाणे, फिझा होणे; तेज कमी होणे ०करणे- | विनोदी विषयी; चैनी; ( माणूस ) ३ रंगीत; रंगविलेले रंगीबेरंगी. 


मजा मारणे; मौज करणे. ०खेळणै-विवाहादि प्रसंगीं एकमेकांच्या | ०देचता-खी. गाणेंबजावणे, कथा, पुराण, भ्रवच 
अंगावर रंग उडविणे. ०चढणे-अंमल, निशा, मद, धुंदी येणें. इ०कांस जिच्या प्रसादाने र 
०द्सणं-एखादी गोष्ट होईलशी वाटण, आकारास येणे; संभव | देवता; खेळांत रमणीयता आणणोरी देवता. २ खेळ 
` असणे. ' तरी यापुडे जे एकंदर अवस्थांतर होण्याचा रंग दिसत | देवता. [ सं. ] «द्व्ये-नअव. (रसा. ) जीं 


न, व्याख्यान 


रंग येतो, यश मिळतें अशी एक कलि 
ची अधिश्त्री 
रवय सूथकिरणांचा 


थवा पराप 


आहे. ? -नि. भरणे -१ भरास येण; जोमांत यण; मजा येणें. कांही विशिष्ट भागच फक्त आरपार जाऊं देतात अ (र ) 
-ज्ञाकं 


“ भलत्या प्रसंगी भलत्या तालाची चीज सुरू केलीत तर रंग भरेल | करतात व बाकीचा भाग नष्ट कलन टाकतात तीं द्रव्ये. 
कां१?-नाकु ३.४६ २ रंग आणणें. “ रंग भरिती अद्भूत । ३. २ रंगविण्य़ाच्या कामीं लागणाऱ्या वस्तू, पदाथ. 
-सप्र १०.८८. ३ तडजोड करणं. -पया १४०. ०मारॐ- पु. कृष्ण; श्रीकृष्णाची बालमूति. [ सं. ] ०पच्मी-ली- 
वाजी मारून नेणें. ‹ रहस्य राखुन रंग मारळा । ' -ऐपो २५३. |वद्य पंचमी. या दिवशीं एकमेकांवर रंग उडवितात- 
०्राखणे, रंगाची मोट बांघणें-विजयाने, वैभवाने हुरळून न ण्याची खोली; पात्रें रंगून तयार होण्याकरितां 
जातां सम्य आणि सौम्य वतैन कायम ठेवणं; आपल्या प्रति | (इ.) ड्रेसरूम, ग्रीनरूम. [ स.] ०बहार-प. १ 
पक्ष्यांवर वादांत किंवा कांही कामांत आपण सरशी मिळविली | आनंद; सुख; आनंदाची लूट (क्रि० करणें मांडणे; 
असतां आपण दिल्दारीने त्याच्याशीं वागणे; त्या सरश्ीच्या | एकांती छटा । घर सुंदर कर पोपटा । ” 
जोरावर त्याच्याशी कठोरपणा न करणं; त्याला न हिणविणे; | आनंददायक इश्य; थाटमाट. ३ नानाप्रकारच्या 


न्नार्था 
फाल्युन 
-ज्वटत्छुः स 
केलेली जागाः 
मौज. कमालीच 
होणे) “रग 


०. २ भव्य, 
-प्रला १४ खेळ, 


करमणुक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श लट 


रंग २५७९ 
=o MN MMMM SSE SS क NNN 
कसरती किंवा चाब्दात ठिकाण. ४ सुरलकताः पीक | राख घोंस लांबी । रंगवटामाजी भिरवती ।?-खिपु १.८.२३. 
इ०्ची आनद रेल ल. पिकांचा-घान्याचा-आं्यांचा-लाड- *बणी-न. रंगाचे पाणी. [ रंग+पाणी ] ०वट्ली-खी. रांगोळीचे 
त या याणा रंग+वहार 1 °वाज्जी-खी. पत्त्यांनी चित्र; रांगोळी पहा. [सं. ] ०शाळा, रंगांगण-जीन. नाटकगह; 
खेळण्याचा एक प्रकार; त्यांतील एक, जळ) साढावः ०भंग- खेळाचें मैदान; तालीम; नतैनशाला; जेथें नाटकांतील पात्रे रंग- 
पु. विरस; आनंदाचा नाश; मर्थ्येच एकदम येऊन खळ वविण, वितात ती जागा. [स.] ०शिला, रंगशिळ-खी. १ दगडी 
बंद करणे; खेळातील आनंद, गोडी न वाटेल असें करणें. | पाटा. २ देवाच्या मूर्तीपुढील मोटी शिळा; पंढरपूरच्या विठोबाच्या 
०भूमि-खी. १ नाटक प्रयोग किंवा नाटक करून दाख- पुढील मोठी शिळा ( यावर भकत नाचतात ). “ नाचा रंगशिळेवरी । 
विण्याची जागा; सभाग्रह; सभामंडप. त मर्दानी खेळांचें मैदान; | भेट देईगा सुरारी । रामचंद्राहो । ' -भज ८२. [सं.] ०सभा-खी. 
रणांगण. [ सं. ] ०मंडप-प. कुस्त्या वगरे खेळण्यासाठी घातलेला | १ खळ अथवा करमणूक यासाठीं असलेली जागा. २ खेळाड अगर 
मांडव. [ सं. ] ०संडपी-खी. खेळाची अथवा करमणुकीची जागा. | विनोदी मंडळी. ( क्रि० जमणे; भरणे; मांडणे, चालणे; उठण; 
[सं.] *मंहाळ-पु. विजासमेदिर; दिवाणखाना; आरसे व | मोडणे ). ०स्रही-खरी. तिफांशी खेळांत पक्क्या रंगाच्या चारी 
तजविरी लावून सुखोपभोग घेण्यासाठीं केळेछें घरांतील दालन; | सोंगट्या पटाच्या चारी वाजू हिंडून आपल्या पटाच्या डाव्या 
श्रीमत लोकांची आरशांनीं, रंगीबेरंगी चित्रांनी सुशोभित केलेली | वाजुकडील घरांच्या ओळींत येऊन बसणं. ०रूथल-न. रंगण; रंग- 
विलास करण्याची खोली; (विशेषतः) निजण्याची खोली. [ फा. ] भूमि पहा. ' विचक्षणा पडद्यांतून रंगस्थलांत येते. ' कम २. 
०माळ-ली. लम वगेरे समारंभाच्या मिरवणुकीपुढची नक्षत्रमाळा; | रंगाई-ली. ( हि.) रंगणावळ; रंग देण्याची मजूरी, किंमत. 
रंगीबेरंगी कागदांची अथवा वेगडांचीं फुलें कातरून दोऱ्यांत ओवून |' रंगाऱ्याळा कपडे रंगविण्यावद्दळ रंगाई द्यावी लागते. ' -विक्चिप्त 
काठीला बांधून लग्नकार्यात धरण्याच्या माळा. [ सं. रंग+माला ]| १.१२. [ फा. रंगाई ] रंगांगण-न. इस्त्या, खेळ इ०करून दाख- 
न्माळा-खी. १ रांगोळीची चित्रे; रांगोळी. “ प्रवर्तो नि शहकामीं | विण्यास योग्य स्थळ; रंगशाला पहा. रंगाचळ-न. ( महानु. ) 
रंगमाळा घाळुं पाहती । ? -सूपाळी घनश्यमाची २०. २ सिंहासन | रंगाचा भर; आनंद; उत्साह; भर. ' निरुपनांचा रंगाचळी। त्यागाचे 
अथवा मूतीचें देवालय याचे भोंवतीं तिन्ही बाजूंनीं वसविळेल्या | आढाळ चाळी । ? -भाए २३७. [ रंग+अचल ] रंगाची (रंगीत) 
लाकडी अगर धातूच्या सोंगट्या अथवा निरनिराळ्या आइतीची | ताळीम-खी.रंगसूमीबर नाटक होण्यापूवी खाजगी रीतीनें सालक्त 
चिन्हं. ३ नक्षत्रपुज; तारे. ४ नक्षत्रमाळा; (सामा.) रंगमाळ | प्रयोग करून पाहणे. ( इ. ] रंगाथिप्णे-कि. रंगविणे; रंगविशिष्ट 
*मूति-खी. ज्याच्यामुळे समारंभास विशेष शोभा येते असा | करणे. * यया सूताचिनि संगे । जीवे घेतलीं अनेक सोंगें। विपरीत 
मनुष्य अथवा मूर्ति; कणाचे वालस्वरूपी लांकडी अथवा धावुर्चे | वासना संगे! ंगायिछा।-सिसं ३५.२२२. रंगामेज-पु. १चितारी. 
छायाचित्र; श्रीकृष्णाची मूरति. [ सं. ] ०मोड~सी. रंगमंग; ऐन | रोगी; दांभिक इसम. [फा. रंगामेश] रंगासेजी-खी. १ आरसे, 
भरांत खळ आला असतां विरस होणे; हिरमोड; उत्साहभंग; आनं | चित्रे इनी उशोमित अर निवाणाना ६० तहास न 
दाचा नाश; खेळाचा दुथडा. ०रख-यु. आनंद; हपे. “हस्ती रंगांनी, चित्रे, वेली काढून wn णा 
सेवकांसुद्धां सकळद्दी लाळ रंगरसी । !-हो २०३. ०राग्-पु रांग- संस्कार. ' मीमनाच केदार राममंदीर रंगानी! प 
रंग पहा. ०रूप-न. आकार, रंग, वणे, चर्या, देखावा इ० (फळ, |२ (ख. ) दांभिकता; कृत्रिमता; इटिहता. रंगारी-पु. कपडे रंग- 
पः 20.7 सै |बिणारा; चल्ने रंगवून उपजीविका करणाऱ्यांची एक जात. [ सं. 
व्यापार, व्यक्ति, इ०चा); बाह्यस्वरूप. [स.] ०रूपास आणण 5 १ ., रीहिरडा-प. एक प्रकारचे हिरड्याचें झाड व 
चांगल्या स्थितीस आणणें; निरोगी करणे; ऊजित दशेस मश कनक. रक त यालाच जंगली किवा चांभारी 
"रूपास येण-चढणं-चांगल्या स्थितीस किंवा पणेतेस अ गतात. सुरवारी द्विरडा हा दुसऱ्या जातीचा आहे. 
पोहोचणे. ०रेज-पु. रंगारी. [ फा. रंग्रेझ ] ग्रेजी-खी. रंग| हिरडा म्ह 


(ग. २ रंगालय-न. , (से. ] रंगालां-न. ( राजा. ) चामडे 
देणे: रंगविणे; सफेती. [ फा. ] ०रोगण-न. १ तेलिया रंग. २ रंगाळय-न. नाट्यशाठा 
सामान्यत: रंग गु कळ क वगैरे क्रिया. [ रंग-इ-रौघन्‌_] | ताणून घोटण्याचे अ हे ro आ पण बोधट 
*्ळाळ-वि. चैनी (मनुष्य). [रंग ] ०छूट-खी. गेजिफांचे खेळा घारेचें असते ). i ] पी य पत्रा 
तीट एक ब्द गंजीफांचे डावांत सवाची पाने एक रंगाचीच पडलीं चढवून तयार अ र त्त कद तीं क 
असता तो हुकूम फुकट जातो आणि पानें सर्वोनीं छदन घ्यावी | लीचा; चैनी; विष न ऱ्य च्य व र 
असा एक प्रकार आहे ती. ०लेळा ऊँस-उ. गाम्यांत लाळ पड | डबा; पत्त्यांतील खंळाच च गक पीप तीळ- वि, 
ऊस दरो चण्याची जागा; क्रीडांगण; रंगण. । ९ रंगीत; रंगविलेले. तुम्हा रगांन फटा पाठावला तो पावला. 


रंग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रंगजोडर्वे 


RSS च 
_रा३२.८९. २ रंगेल पहा. [ रंग; महाबु ] रंगीढंगी-वि. रंगेल; 
चंगीभंगी: व्यसनी.  सुल्गा रंगीढंगी असूनहि केवळ पैसा पाहून 
पांचइजार हुंड्यासहः त्याच्या ताब्यांत देऊन टाकली. ? -हाकांध 
१८२, रँगीत-वि. रंगी; रंगविलेले; रंग असलेलें; रंग लाविलेला; 
कुसुंबा, हिंगूळ इ० रंगानी रंगविलेला ( पदाथ, वज्र, काष्ठ इ० ). 
र॑गीबेरंगी-वि. अनेक रंगाचा. रंगीळा-वि. रंगीन; रंगेल; 
गुलहौशी. रंगेरी-खी. ( गंजीफांचा खेळ) अखेरीस म्हणजे 
सबै खेळाच्या शेवटीं खळणाराची अखेरी दोघानीहि मारली, 
तिघांचेहि पान एकाच रंगाचे निघालें तर त्यास रंगेरी म्हणतात. 
रंगेल-लळा-ली-वि.१ आनंदी; विनोदि; खेळाइ;खेळकर; चैनी; 
विषयी; विलासी; ललितकला प्रिय; गाणें, तमाशा, इ० विषयांचा 
उपभोग, मस्करी, या विषयावर ज्याची अधिक रुचि असा आनंदी; 
रसिक; इष्क्वाज. रंगविण-क्रि. १ रंग लावणें, देणें; रंगानें 
वत्रादिक विशिष्ठ करणे; शोभिवेत करण. २ (ल. ) तोंडांत देणे; 
भडकाविणें; मारणे. ' त्याचें तोंडांत दोन रंगविल्या म्हणजे कबूल 
होईल. ' (तोंड) रंगचिणे-१ विडा खाणें. २ ( छ. ) थोबाडांत 
सारणं. [ रंग; रंज=रंग देणं ] 

रंगजोडच-रणजोडव पहा. 

रगटा, रगरे--पुन. रकटा; रकरें; हलकें, जीणे, फाटके वस्न. 
“ पारोळा संवसारी । दिली रगट्याची गाठी । ! -तुगा १३५१. 
-सुरंश ३८४. [ का. रटूङ्‌=्जाडे भरडें कापड ] 

रंगटेड--पु. भःमट्यांचा नाईक. -शुजा १७. 

रगड- खी. पूणेता; भरपूरपणा; (सामा. ) रगडा; चंगळ; 
वैपुल्य. -वि. भरपूर: मुबलक. [ रगडणें; अर. रघद्‌ = विपुलता ] 


Re रगण 


ज 
घडपड; रगडमह्लाचे कमे. ` नीट विचार करून अथे लिहीत जा. 
उगीच रगडपट्टी करू नका. ? [ रंगडणें+पट्टी ] रगडमळ्ळ-वि, 
१ ज्याचे अंगीं काम करण्याची युक्ति नाहीं व काम कोणत्या 
रीतीनें केळे असतां नीटनेरकें होईल इ० विचार न करितां केवळ 
अंगबळानें काम करण्याचा ज्याचा स्वभाव तो; दांडगा; रानवट; 
ओबडधोबड. २ ज्याचे अंगीं नाजुकपणा, सुरेखपणा नाहीं आणि 
सामान्य रीतीपेक्षां आकाराने जो मोठा आहे असा (दागिना, 
पदाथै, पात्र, वलन इ० ). [ रगडणे+मछ ] रगडमल्ली-खी. १ 
ओबडधघोवड, बिगारी, आडदांडपणानें केळेळे काम; रगडमह्वपणा. 
२ धुडगूस; धांगडधिंगा, बेफामपणा. रगडा-पु. ( को. ) १ 
संकुचित स्थलामध्यं अनेक मनुष्ये जमीं असतां होणारी दारी; 
चेंगराचेंगरी; गर्दी; दाटी. ' पांचशे दळब्याचा ज्याचा एकच 
रगडा झाला । ? -ऐपो ६९. २ रस काढावयाचा चरक. ३ कुचं- 
बणा; अव्यवस्थित कारभार. ३ नाश. “ वाशूळाचा रगडा निज- 
श्रे कीजे । ' -एभा ३.३५. ५ ढीग; मोठें ओझें; अतिशय- 
पणा; भार; घाई वगैरे. “ आज कामाचा रगडा आहे. ? ६ (गो.) 
उखळांतील उभा वरवंटा; वाटण्याचा दगड. रगडो. रगडा- 
झरगडा-पु. रगडा पहा. [ रगडा+झगःा ] रंगडून-किवि. १ 
खूप जोरानें; पुष्कळपर्णी; मनसुराद्‌. ' तो रगडून जेवला. २ आवे 
शाने; घट. ` त्याला चांगरे रगडून धर नाहीं तर तो पळून 
जाईल. ? रगडून-बांधणे-जोराने बांधणे; ओढन बांधणं. 
रगडून घरणे-घटर, दाबून घरणें. रगडून मारणे-सपाइन, 
खुप मारणें. रगडून जेचणे-पोटभरून खाणें; ओकारी प 
पर्यत खाणे. रगडून सांगणे-बोळणें:-मनमुराद बोटणे, शिव्या 


पटूंटी-खी. चंगळपट्टी; भरपूर पुरवठा; “विपुलता. [ रगडपट्टी ] देणे; निमैत्सेना करणे; रागे भरण. रगड्ध्ा-विः आडदांड? 
रगाडी-खी. रेलचेल; चंगळ. “ मोरोपंतानीं ;आपल्या कवितेत | दडप्या; गदीतून, अडचणीतून वाट काढणारा; कशादि स्थिती 


संस्कृत शब्दांची रगाडी करून दिली आहे! -नि ७६६. 


र॒गडणे--क्रि. १ (कांहीं पदाथे) चेपणें; दडपणे. ' कुरुवल- | बेफिकीर; ओवडधोवड काम करणारा. [ रगडणे ] 


नलिनवनांते भीमगज निक्रार आठवी रगडी । ? -मोभीष्म ६. 


न डरतां मनांत असेल तें करणारा. २ विचित्र; चमत्कारिक; 


भजनासाटीं 


रंगण--न. १ मंडळ; वएुलाकार वाट, प्रदेश; 


४७. २ लाटणे; मटकांवण; बळकावणे. ` भळत्याचें पागोटे | भक्तमंडळी जो फेर घरतात ते. ` वैष्णव नाचति रंगणि कं र 
रगडळें नी चालला. ' ३ चेपणे; दाबणे; जोरानें चोळणे; मालिश | तव सेवा । ' -भज ७७. २ खेळाची जागा; खेळाचें मदान. 


करणे. “ निजडनि निज शयनावरि, शयनावरि बंधुच्या पदा | अंगण; प्राकार. “ पातली अंबिकेचे रंगण। केलं करचरण 
रगडी । ? -मोळृष्ण ८१.२७. ४ खाणें. ` त्यानें पंचवीस लाइ |-एर्स्व ६.७८. ३ भोवरा इ० खेळाचं वतुळ, हद्द. ४ 
रडले, ? ५ निष्काळजीपणाने करणें. “ त्यानें भलताच प्रयोग | विण्याचे मैदान. ५ नाटकगृह; नतैनगृह. ° इतक्यासहित 
रगडला. ? ६ घासणे; पीठ करणें; चिरडणे. ७ दटावणें. ' सांगेल यावें माझे रंगणीं नाचावें । ' ६ सभा; मंडळी 
कोण दुसरा भीष्महि सांगेल ज्या न रगडूनी । ' -मोडद्योग १.१९. | छेली ). [ सं. रंगांगण ] रंगणांत यण-? प्रतिपक्ष्या* 
८ नाश करणें; मारून टाकणे, “ त्या कुरुसेनेसि वासवी रगडी । ? वयासाठी पुढे सरसावणे; सामन्यास छातीठोकपणे येणे; 
-मोविरा ४.८९. रगडणी-खी. मागावर विणून झाळेळें कापड | पुढें येण. २ देखत, समोर आरोप करण्यास धजणे. “ डी 
गुडाळण्याचा रूळ फिरविणारे लाकूड. [ रगइणें] रगडपट्टी-| बडवडून फळ काय? अवसान असलें तर असा रंगणांत द्ग 
न्नी. दडपशाहीचें कसें तरी उरकळेलें, घससुसळेपणाचे काम;| पाहीन. ' ०रोळा-पु. रंगणांत भोवरा फेकणे; चिंगाटी 


क्षालन! ' 
घोडे फिर 
त्वांबां 
( खेळासाठी जर्म' 


लढा 
ब 
ग 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रंगे २५८१ LR रज॑ 


ooo 


०्डाच-पु. सुलांचा एक खेळ. -मखेपु १३२. ०पाणी-न. एक | ८.९२. ४ शब्दांची, विचारांची योग्य प्रकारें मांडणी, जुळणी 
खेळ. -मखेपु ५५. दी करून प्रेथ, शोक इ० निर्माण, करगे. ५ (कादेवरी, गोष्ट, बनावट 
रंगण--अक्रि, १ कांहीं आनंद, करमणूक, सुखास्वाद इ०मध्ये हकीगत इ०) आपल्या कल्पनेने नवीन बनविणे. ६ (माप, 
गढून जाणें किंवा तह्न होणें ( गाणे, ई्वरमकति वंगरंत ); तन्म- योजना ) टरविणें; आखणे. -अक्रि. तन्मय होणें. ' तूं सत स्तवर्नी 
यता , पावणे. ` त्रजाचिया गोपिका ख्ीस्वभावें । रतित्रीतिनें | रचसी । तरी कथेची से न करिसी ।  -ज्ञा ५.१४१. [ सं. रचर्‌ 
रंगल्या स्वस्वभावे । ! २ वञ्नादिक विवक्षित रंगाने विशिट होण; ] रचना-खी. १ मांडणी; रचण्याचा व्यापार; व्यव- 
रंग घेणें; रंगीत होणं; विशिष्ट वणैयुक्त होणे. ३ रंगात येणे; भर | स्थित ठेवण; एकावर एक किंवा एकापुढे एक ठेवणे. “ भनेक 
येणे. [ सं. रूजू ] पदांची रचना केली असतां 'होक होतो. ' २ घर, मांडव, भिंत, 
रगत--न. रुधिर; रकत; रक्त पदा. ` कृष्णा ताटांत तें घरी | गवताची गजी इ० ची उभारणी. ३ कल्पनेने निर्माण केलेली 
रगत । ! -सोविराट ६.९३. ०ओढ-न. रक्‍तओढ पहा. [ रक्‍त ] | कांहीं वस्तु, गोष्ट इ०. ४ ग्रंथ, मसलत, श्होक इ०ची उत्तम 
*रोटी-ली. ( रक्तांत केलेली भाकरी ) १ (छ ) सैन्यातील नोकरी; | प्रकारची जुळणी. ५ घटना; जुळणी. “ शरीराची रचना सबै 
जीमथ्यें जीव घोक्यांत असतो अशी नोकरी. २ ( ल ) लढाईत | शख़वेद्यांस ठाऊक असावी लागते. ' ६ हार, दागिना, यत्र इ० चे 
केलेल्या कामाबद्दल मिळारेे वतन इ०. ०रोडा-रक्तरोडा पहा. | अवयव विदिष्ट प्रकारे जुळवून त्यांची विशिष्ट प्रकारे केडेलौ 
रंगत--ज्ञी. सजावट. [ सं. ] जुळणी. ७ सांडणे, वनविणें, उभारणे, निर्मिणे, जुळविण, 
रगबा--पु. गांवरान; रकबा पहा. घडविणें, सुफिणे ६० क्रियांनीं झालेला किंवा अस्तित्वांत आळेला 
रुगरूड--पु. सैन्यांत नवीन भरती होणारा शिपाई. -बि. |पदाथै. ' तव रचना देखे गोमटी । राजद्वारी ' -%४ ५६. [सं. 
(ना.) धटिंगण; आडदांड. [ ई. रिकूट ] सुन्जुळणे ] रचमच-1.(महाजु.) उपद्व्याप. “जया रचभेचचौ 
रग, रघाख--न. ( राजा. ) गुंठे; दिंड; शेत नांगरल्या-|भीति। सदा जनेशीं संगती । गुरुकुळीं रती । नाहीं कदा । ! - ज्ञापन 
नंतर डिखळें फोडावयाचे आउत. २३५. रचयिता-वि. रचना करणारा [ सं. ] रचलेपणा-पु. 
रगारणी---खी. मागाचा एक भाग; फर्णीतून धागे ओविः|स्थिरपणा; सुखरूपता. “ म्हणे पावो धडफडील । तरी स्वामीची 
ल्यानंतर जिळा वांघतात ती काठी. रगडणी पहा. निद्रा मोडैछ । रचछेपणा पडेल शोती इन ' -ज्ञा १२,२५६. 
रगाडा-रगाडी--खी. रगडा पहा. राह -ची. ! रजन किया, सरणी; समका दड 
रंगेरा--प. वेडीसारखे झाडास विळखे घालणारे एक झाड. |पदाथे. २ अश्या सिद्धतेसाठी द्यावे लागळेलें र्य. गी; जुळणी 
रघटले-न. (बे.) वेळूचा पाळणा. तजवीज; व्यवस्थित SN he bs 
रघत--न. रक्त पहा. ( खा.) रंघत. [ सं. रक्त ] ०रोडा- उभारणी. र घमैमंद्राची रचाई श्रद्धेच्या वा तच 
रक्तरोडा पहा. प्त व यी 1? र. ररित हि स्च- 
रघळणै--सक्रि. १ फरपटत नेणें; फरा फरा ओढणें. २ कोण! ३ pS र 
(धोतर इ०) बरेंच वापरून झुधडणें, मळविणें. ' हें घोतर दोन a अ भसम र जद यी 
दिवस रंघळून नेतर परटाकडे या म्हणले पांढरे न् होईल. | २ योजलेले; बेत की र दाज केसे. [सं.] रा 
-अक्रि. रेंगाळणे; मागें पडणें. रॅघाळणें पहा. हे बर); की ह यी क ची (वनय 
रच--पु. १ ढीग; रचना; रचाई. ३ रचण्याची किया. ३ |किवि. भरभर) १, जा ` द 
रचळेली वस्तु. ४ रचून केलेला ढीग किंवा केलेली रास. [ सं. एकसारखा मारा. Means 
रवऱ्रचना करणें] रचणाचळ-ली. जुळण्याची, एके जागी| र॒ज--इः नः रि हो ।' -मोसभा ७.६३. २ फुला- 
ठेवण्याची मजूरी, किंमत. [रचणे+वळ ] रचणी-ली. १ रचण्याचा | चुनि सर्वोगाला वना डी i र ७ 
जो ब्यापार ती. २ रचना. रचणी, रचणूक-खी. रचना; तील परागाच र ३ (लः ली य्य दुसरा. ५ 
जुळणक; व्यवस्थित लावणी; ब्यवस्था. [ सं. रचना ] र्चणे- मनुष्याचे जे तीन गुण ( hs क्रा [ची पड. “ व रिः 
उक्ति. १ सांडणे; जुळणे; व्यवस्थित रूपांत ठेवणे, उरक} | ल्नियांचा we een ह ८ त्‌ [रु ] 
२ पदाथे एकावर एक ठेवणें किंवा पदार्थाच्या एका थरावर री त्त पा व करणै-? राइँचा त जलः मतिः 
दुसऱ्या थराव प्रकारें त्यांची रास करणं; जुळणे. धिः ड पा णैः 
ग त ला बाहेरी पद्मासन रुनी । ? -हा (शयोक्ति करण थोड्याच जास्ती करणें; एकाचे दहा करण; 


शको. ६. २४ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२५८२ रद 
5 
अगदीं क्षक वस्तूला अतोनात महत्त्व देणे; ज्यांत कांहीं अथे| कान्याची दारू ठेवण्याचा डवा. रजकीची दारू-खी. सुरुंगाची 
नाहीं अझ गोष्टी. फुगवून सांगणें; पुराचा कावळा करणें. २ पुष्कळ बंदुकीच्या कान्यावर घालण्याची दारू .( हो फार उत्तम 
काळ पोसणे ब चांगळा वाढीला लावणे; लहानाचे मोठें करणे. असते , रंजकाची चिडी-ली. वेदुकीचा घोडा, काटा. 
रजःकण-प. घुळीचा कण, बिंदु. [ रज+कण ] रजरेण-इ.| रंजगंज-३. किटण; कीट, तांबरा ( धातू, लांकूड, बन्न, 
धुळीचा कण. [ रजJरेणु ] रजोशुण-पु. सत्त्व, रज, तम, या शरीर ३० वरील ). [ गंज द्वि ] रंजणें गंजणे-क्रि. किटण, 
तीन गुणांपँकी, दुसरा; कामक्रोधादि मनोविकार या गुणाच्या कीट तांवरा जमणें, बसणें. [ रंजगेज ] 
प्राबल्याने उत्पन्न होतात. [स.] रजोगुणी-वि. ज्यामध्ये रजगी--जी: विक्रीला नालायक अशा मोड म्हणुन आलेल्या 
रजोगुण पुष्कळ व प्रधान आहेत तो; विकारी; विषयी; कामुक. | सवे जिन्नसांची खिचडी, मिसळ, भेसळ. [रज] टो » 
[सं.] रजोद्शेन-न. ऋतुदशनः ऋतुप्रासिः न्हाण; अगदीं रजशुडाई--ली. (ब. ) लाडीगोडी. ` रजगुडाईनें वागलास 
पहिलें विटाळशीपण. [ सं. ] रजस्चळा-वि.ली. विटाळशी; | तर काम निभिल. ' [ रंजणें+गोडी ] ` 
मट,मती खरी; ऋतुस्नात; अस्पर त्री. दिला पहिल्या दिवशी | रंजणे--उक्रि. १ एखादा विषय गोड लागल्यामुळें अंतःकरण 
चांडाळी, दुसऱ्या दिवशीं ब्रह्मघातिनी, तिसऱ्या दिवशी रजकी | आनंदित होऊन उद्वेगादि दुःखं विसरून त्या विषयाकडे लागून 
समजतात. “ कृष्णा म्हणे सभेंत न न्यावे मज, मी रजस्वला राहणे; रंगणें; मोहित होणे; ( कान्य ) शुगुन जाणें; एकतानता 
आंगा।  -मोसमा५.५- [सं.] रजी-जी. घूळ; धुराळा. [ रज ] | होणें; आल्हादणे; सुप्रसन्न होणे ( सोंदयै, उत्कृष्टता यांमुळे ). 

रंज--पु. दुःख; नाखुषी; खेद; त्रास. ` चेहऱ्यावर जितका | २ मनोरंजन करणं. ` वरिवरी देह न पूजी । लोकांतें न रंजी!! 
आनंदहोता त्याचे दसपट रंज झाला ' -विक्षिप्त २८३. [ फा. | -ज्ञा १३.२०७. [ सं. रञ्ज्‌ ] RS . 
रञ्ज] रंज करणं-क्रि. ( माळवी ) दुःख करणे; दुःखी होणें. रंजण--अक्रि. दुःखी होणें; कष्टी होणं. र रंजणे गांजणे- 
रजई, रजाई--जी. लेप; दुख; उवदार पांघरूण, वद्नांचे | त्रासणे; दुःखित, पीडित होणे, असणें. | जेकां रंजले गांजळे । 
पोटीं कापूस घाळून शिवून पांधरावयास केलेलें बज्र, [ फा. रझाई, त्यासि म्हणे जो आझुळे । ? -तुगा २२१५. [ फा. रन्ज | 
`| रजत--न. चांदी; रुपें; एक घातु. [सं.] ०वणी-खी: स्र 
मुलामा; चांदीचा मुलामा. ' कां साडेपंधरया रजतबणी । तेशी 


रजाई] ः र 
रज्ञक--घु. घोबी; परीट. “ रजक अंत्यज अत्यंत । आतके 
स्तुतीची वोळणीं । ' -ज्ञा १०.१५. न 
रंजन--न. १ करमणुक; मौज; गाणें, सुभाषित इ० विषया 


त्यासि अधःपात।-एभा ७.१९०. [ सं. ] रजकी-सरी. घोबीण; 
मध्यें दंग असतां उद्वेगादि दुःखांचा विसर पड्न अंतःकरणात 


परटीण. 
होणारी सुखरूपता; आनंद; सुख. २ रंग. ३ तांबड्या चंदनाचे 


रंजक--विपु. १ रंगारी. २ चितारी. ३ उत्तेजक पदार्थं. 
) ` _वि. १ रंगविणारा; २ करमणुक करणारा; आनंद देणारा; उत्साहक. 
लांकूड, खोड. [ सं. रज्‌ ] रजच्षण-खी. करमणूक. -विं 
मनाचे रंजन करणारें. 


“तैसेचि मनासि रंजकें। श्रीकृष्णाची मधुरवाक्ये। ' -रास २.४९. 
रजनी--खी. आरसा घांसण्यासाठीं राखेची किंवा इतर 


स. 
| वव १ बंदुकीच्या कान्यावर घालतात ती दारू; बार 
मरण्याची, ठासण्याची दारू. ( क्रिश देण, भरणं), २ बार; दारू पव्याची पोटळी. * आत्मलोहांचा दपेर्णी । बरवी इैधरण्यानाची 
र रजनी ।? -भाए २११. [ रज=कण ] 
रजनी--खी. रात्र; निशा. ' न दिसे, न कळे स्वपरं 


उडणे; बार होणे. “ तोफखान्याची मात्र एक दोन वेळा रंजक 
ब्वांत परम गाढगाढवी रजनी।? -मोभीष्म ९ ६८ [९ 


झाली. ! -पेद्‌ १९.८४. ३ वाण अथवा शद्धाद्नांची लढाई. ४ 

वखारीत अगर कोठारांत साट्याकडे भरून जाणारी पिठाची, नोर 
दारूची ( सुरंगी ) गाडी; दारूगोळ्याची गाडी, डवा; दारूगोळा. | ०कर-पु चंद्र. [ सं. ] ०चर-वि. रात्री फिरणारा (राक्षस हा 
[ फा. रजक] (वाश्र..) ०उडणे-झहणे-क्रि. १ सुरुंग अगर | घुबड इ० ). ' अवघे मतवादी रजनीचर। शंकर त्यावि स 
बार उडणे, झडणे; बंदुका, तोफा यांची फैर झडणे. २ (ल. ) |[ स. ] ०सुख-न. प्रदोष; संथ्याकाळ; संधिप्रकाश; रण्या” " ' 
कज्जा किंवा भांडण एकदम किंवा जोरानें सुरू होणे. ०देणे-|[ सं. ] द 
पाजणे--भरणे-एखाद्यास कांहीं काम करावयास भर देणें, उठ-| इंजनी-- खी. सहाव्या श्रुतीचें नांव. [सं. ] 

विणे, चतविणें. ०खाणे-दारू जळून बार न उडणे. ०पिणें-| रजपज--खी. सबैसाधारणपणा; मर्याद्तिपणा; se 
कान्यावरची दारू मात्र जळून बारन उडणें. सामाशब्द-०दाणी-| [ रज द्वि. ] रजपजचा, रजापजाचा-वि. माफक; सच” 
दानी-दान-सीन. बंदुकीच्या दारूची पिशवी अगर शिंग; | हलका . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


SS SS SS 


. रंजीस-वि. उत्साह, मनोरथ, यांचा भंग झाल्यामुळें खिन्न 


रजपूत २५८३ - रट्टा 
OM OS) क स मड विकी 
र॒जपूत--पु. राजपुतान्यांतील एक हिंदु जात ब त्या जातींतील | लेला; अस्त. 

व्यक्ति. [ सं. राजपुत्र ] रंजीस करिता. ? -रा २०.१७२. [ फा. रञ्जिश्ञ ] ०करणे-( व.) 

` रजब--यु. युसल्मानी वर्षाचा सातवा महिना. [ अर.रजव्‌ || ज्ञास देणं. ०येजे-ासुन जाणें. 
रजवळी -ल्ली--लरी. रदबदली; मध्यस्थी. ( क्रिश करणं), रंजूक--खी. रंजक पहा. 

[ रदवदली ] शी रज्जब--पु. मुसलमानी सातवा महिना..रजव पहा. 
रजमै--नअव. कागदाची रिमें. -पेशवे. [ अर. रिझ्मह्‌ ] | रज्जु--ज्ी. १ दोरी; चन्हाट. २ घागा; दोरा; तंतु. ३ 
रजा--ली. १ कांहीं एक कार्याविषयी कोणाएकाचें अनुमत; केसांची वेणी. ४ र्याम. [ सं. ] 

अनुमतिः सम्मति; आज्ञा; परवानगी. ` तेथून जेसी रजा सादीर| रंझणे--क्रि. रंजण पहा. गांजळे जाणें; कष्टी असणे; पीडित 

होईल त्याश्रमाणें वतेणूक केळे जाईल. ? -रा ८.७. २ सुटी; | असणे; जुमांत असणें. 

चाकरास चाकरीवरून कांहीं काल किंवा पुणेपणे दिळेली मोकळीक.| रंझळणे--अक्रि. प्रयत्न निष्फळ होण्यामुळे किंवा विलंबामुळे 

३ कोणी कोणास आपल्या जवळून इतरत्र जाण्यास जो निरोप कामांत व्यत्यय येणें. रेंधळणें पददा. 

देतात तो. ४ नियमित सरणीनें चाललेल्या कामांत विश्रांतीसाठी, रंझाड--पु. (व. ) एक हिंदु जाति. 

करमणुकीसाठी किंवा अन्य उद्देशानं झालेला खंड किंवा वंद| रंझाड--वि. (व. ) ओंगळ; घाणेरडं. ' तिचें काम फार 

ठेवण्याचा काळ. [ अर. रिशा ] ०चिठी-ट्टी-ड़ी-शी. १ अजुज्ञा; | रंशाड आहे. ' 

परवानगी किंवा घालवून देण्याचा हुकूम ज्या कागदावर लिहि-| रट--वि. र; रंठ पहा. 

लेला, नोंदळेला असतो असा कागद. २ गैरइजेरीबदल छेखी पर-| रटणे--अक्रि. १ ( वेक इ० ) ओरडणे, ओरड करणें. २ 

वानगी, पास; रजेचा अज. ०तळय-खी. आज्ञा; इच्छेप्रमाणे ( मुलाने ) एकदम किंचाळून रडणे; किंकाळी फोडणें. ३ बडबड 

वागणे; यजमानाच्या हुकुमाप्रमाण नोकराने वागणे, वागण्याची | करणें; टकळी लावणें. ४ घोकणें; घोकून पाठ करणें. [ घ्व. ] 


“ दर्म्यान इस्कीळ करून गोसावी मजकूर यांसी 


` कबुली किंवा वागण्यांत तत्परता. (क्रिश असणें; राहणे). “कुसाजी| र्‌ ट प करणे--थोडें थोडें. वाचणे, अडखळत वाचणे 


*-.आसचे रजेतलवेत राहून सांगितल्याप्रमाणें वतेणूक करून कार्य ( हद्दान सुलानें ). 
सिद्धि केली. ' -रा १०.४१८. ` त्याचे रजातलब वर्तोन...' -रा| रडमट-रट--खी. हुरहुर. -क्रिवि. भात इ० शिजतांना 
१५.२०४. [ अर. रिझानतल्ब्‌ ] रजावेद-मंद-वि. १ कबुल. | होणाऱ्या शब्दाचे अनुकरण होऊन; रटरटां. ( क्रि० शिजणे; वाजणे; 
“पुण्यातील सावकार...निदान पावणा लाख रुपये पांवेतो नजर | होणें करणं ). [ ध्व.] रडमटणे, रररटणे-क्रि, १ रटरट असा 
द्यावयास रजावंद जाहले आहेत कीं सुंबईचा माल आणावयास आवाज होणे ( तांदुळांचा शिजतांना). २ ( अपचनानें अथवा 
मोकळीक द्यावी. ! -ख ५.२३९६. २ खूष; संतुष्ट. ` रयतेस | जंतामुळें पोटांत ) गुरगुरणे; वाजणे. रटमट-टां, रररर-रां- 
राजी व रजामंद राखून... ” -रा ६.३०२. [ फा. रिझामल्द ] क्रिवि. (तांदूळ इ० जिन्नस) शिजतांना होणाऱ्या पाण्याच्या 
रजावंती, रजावेदी, रजामंदी-खी. १ सम्मति; मर्जी; खुषी. | आवाजाप्रमाणे; पोरांतील जंत इ०मुळें होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे; 
“घणी यानीं खुषी-रजावंतीनें निरोप दिला तर उत्तम आहे. | पाणी उकळत असतां होणाऱ्या आवाजाप्रमाणे. ररररार-प. 
-भाव ८. २ समजूत. ` यानीं आमची रजावंदी केली. ' -पया | जोराचा रटरट असा आवाज. अन हड: - 
३२६. ३ परवानगी; स्वतंत्रता; मोकळेपणा. ४ आपखुशी; स्वसं-| रटाला-ब्या, रटेळ--वि. १ लह; दांडगा (मनुष्य, भाकर, . 
मती. [ फा. रिझामन्दी] . दागिना, पदार्थ ); धध्टपुषट; अगडवंवः ओबडधोवड; जाडजुड; 
रंजित--वि. अनुरंजित; आनंदित; उल्हसित; अत्यंत संतुष्ट; | अवाढव्य; विचित्र; चमत्कारिक, वातूळ; स्थूल ( व्यक्ति). २ 
प्रसन्न..[ सं. ] ल राकट; रासवट; रानटी त गर शू 
रजिस्ट(ष्ट)र--न. १ नोंदवही; नोंद. २ पोस्ठाकइन| रट्ट, रठ-पु. १ दाटी; गदा; जमाव. २ ज 
पावती (खेळे डा कागदपत्र पोस्टाच्या विशेष सरक्षणाने | ओबडधोबड भाकरी किंवा पोळी; रोठ. ३ ओवड धोबड काम; 
पाठवितात तें. [इं.] ०करणे-नोंदणें; नोंद करणें; पोम्टाच्या | विद्रूप अगर अवाढव्य वस्ठु अथवा आणी. ल 
सुरक्षित पद्धतीने पाठविणे. त य्य चया त कट 
र्जी सखी. तायः ६ a रंजिश धवका. ० मारण, लगावण, |- "२ (कामाचा 
„ वैताग; कंटाळा; त्रास. [ फा. रंजिण] व णी दण माळवे मनावर दाब. (कि० पइत, 
शाखेला; नसलेला; दुःखितः असंतुष निरा; थकलेला; दम- |वसणे ). ३ मुसंडी, (जहान अरंद मार्गाने जातांना ) (क्रिश मारणे) 


CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रट्टा ` RNS | र्ड 


-ऱ्स्प्प््क्स्न्व्न्व्न्व्न्न्न्व्न्व्न्न्न्न्न्त्क्क्क्त्््स्त्क्न्न्न्क्क्त््क्न्क्च्ााच्क्क्या च च्््च्च्ळ 
न्प्ऱ्््य्-त््य््माम्त्व्न्का्न्य प लाक 


oe 


४ ओवडधोबड, विद्रूप वस्तु. ५ अवाढव्य, अचाट राक्षसी खच; ३० विकारविशेष उत्पन्न होणे; रडणे; सदन. ( क्रि० येण). ' देखे 
ढिगारा (वस्तूंचा). ,३ अतिशय दाब अगर चिरडून टाकण्यास | मडें येई रडे. ' [रडणे] रङथा-वि. १ सवेकाल रडण्याचा ज्याचा 
समर्थं असा धक्का. [ घ्व. ] रट्ठे-घट्टे खाणे-पडणे-संराव | स्वभाव आहे असा; सवैदा रडणारा; उत्साइहीन; रंदगतीनें चाल- 
होगे; रक्केटेणपे खणे. र्टे-रट्टा-देणे-हातानें मारणे; तडाखा | णारा; रडतराऊत; रडतोंडया; ;दुसुँखलेला. २ ( ल. ) चालण्यास, 
मारो. रट्टादून-क्िरि. रेदून; भक्कम; पृण. ` स्टेशन अद्यापि कामास मंद असा ( वैल इ० ). ३ हरसववी ( इसम ). [ रडणे ] 
रश्ञवून कोसभर आहे.' “ मघाशी रद्चवूर जेवलो, आतां भुक|रडका-वि. १ सदा रडत असणारें ( मूल ); रडण्याची अगर 
नाही. ' चिरचिरण्याची संवय असलेला; नेहमीं तक्रार करणारा; गार्‍हाणे 
रट्टा, रेटा-पु. बाहु; हात. [ का. रद्टेन्ात ] सांगणारा. २ दुःखी; कट्टी; मंद; निराश; निरुत्साही ( चेहऱ्याचा 
राठ, रंड--वि. १ राठ; कठिण; गांठ्याळ ( लाकूड ). २| अगर बोलणारा ). ३ ज्याचे हातून कोणतंच काम चांगछे होत 
कडिण; टणक (नारळ, फळ). ३ जाड; भरड (पीठ). ७ नाहीं, तडीस जात नाहीं असा. ७ रडतांना होतो तसा (आवाज, 
कठोर; ककेश (भाषा, शब्द). ५ कठिण, नापिक ( जमीन ). ६ भक्कम; | चर्या). ५ ज्याचा चेहेरा, भाषण, काम इ० टवटवीत, उत्साहयुक्त 
घटमूट ( शरीर). ७ ( सामा.) रटाळ, रटेल (या अर्थी ). राठ| किंवा प्रसन्न नाहीं असा. ६ कंटाळवाणे ( भाषण इ० ). [ रडणे] 
पहा: ८ सोशीक. राडको गोए-ख्री. शोकमय किंवा शोकजनक गोष्ट; वाइट गोष्ट, 
रड--ली. १ एकसारखें न थांबता रडण किंवा अशा रड-|रडकी स्टूरत-वि. सदा दुसुखळेला ( इसम); सदा रड्या; 
ण्याची क्रिया. ( क्रि० घेणें, लावणे, लागणे, चालणे, खळणें, राहणें, | नेहमीं रडकी मुद्रा असणारा; रडकी सुद्रा धारण करणारा; रड्या; 
आरोपणं). ` या मुलाला सकाळपासून रड लागली आहे. ' २ दुःखी चेहेरा, मुद्रा. असळेला. [ रडका--अर. सुरत ] रङकुंडा- 
तक्रार; पिरपिर. ( क्रि० लावणे; चालविणे ). [ रडणे ] सामाशव्द-| डी-वि. रडावयाच्या वेतास आलेला; डोळे पाण्यानें भरून आळे 
नकथा-कहाणी-खी. लांबलचक करुणास्पद कहाणी; दुःखाची | आहेत असा; निस्तेज. [ रडणं आणि तोंड ] रडकुडीस येणे- 
गोष्ट; विपत्तीची केटाळवाणी हकीकत; ( क्रि० सांगणे; गाणें ).| कांहीं कामांत अति त्रासल्यासुळे किंवा दुःख सोसवेनासे झाल्यामुळे 
०गाणे-न. करुणास्पद कहाणी, गोष्ट, तक्रार इ०; रडकथा; | आतां रइ लागावे अशा स्थितीस पोहोचणे; रडण्याच्या वेतात 
दुःखाची गोष्ट. ०गात्या-वि. सदा आपल्या दुःखाच्या रडकथा, | येणे; अति दगदगीमुळें रडण्याच्या स्थितीस येणे; रडे कोसळण्याः 
गाऱ्हाणी सांगणारा. [ रइण आणि गाणं ] ०गाऱ्हाणे-न. रड-|इतका त्रास होणे. याच अर्थानें जीव रडकुंडीस येणे-रडीस 
कथा, रडगाणे; शोकमय कथा. (क्रि० सांगणें; गाण ) ०गेळा-| येणं असेहि म्हणतात. “ती आजोबाजवळ गेली आणि अगर्दी 
वि. रडकथा, रडगाणें सांगण्याची प्रबृत्ति असलेला. [ रडका ] रडकुंडीस येऊन म्हणते कीं, लोक आतां तोंड नाहीं काढु देत वर 
*तोंड्या-वि. ज्याचा सवेकाल रडण्याचा स्वभाव आहे असा; कां£ ' -पकोषे. रडकूळ-सरी. (गो. ) रडकुंडी. रड -अक्रि. 
सेषपात्र; दुसुंखळेला; नहमीं रडगाणे कुरकुर करणारा, सांगणारा. १ रुदन करणे; अश्न गाळणे. २ विषाद वाटणें; शोक करर्णे. २ 
[ रडणे-तोंड ] ०पंचक-न. नेहमींचें रडगाणे अगर रडकथा, |( ल.) अपयश येणे, ठेचाळणें; आपटणे; नष्ट होणें; बंद पड: 
(प्रपंचातील ओढाताण व दुःख यासुळे) (क्रि० गाणे,-सांगणे, वाचणे, | अनादरानें बाजूला ढकलला जाणें. | चार दिवस पाटीटबोवांचा 
लावणे, मांडणे ). रडारड-खी. कोणी गेळा, मेला इ०कारणाने आश्रय होता तोहि रडला, आतां गोंदोबाढा भीकच मागितली 
मोठें दुःख झालें असतां को णेकांनीं रइं लागावें असा जो व्यापार |पाहिजे. ? “ बक्षिशी रडो पण पगार तर द्याल कीं नादीं! ' 2 
चाळतो ती; ( सामा. ) रडणे; शोक करणे; अनेक्रांनीं एकदम | नुकसान होणे. ' तूं नोकरी सोडलीस तर त्यांत माझें काय रह 
रडणे. [ रडणे ] रडारोई, रडारोघी-ली. मोठा शोक व रडण; ५ ( वैतागाने, निदेने ) असणे; होणें. ` दोन वर्षे मामल्त रडत 
छाती, ऊर वडवून रडणे; मोठा आक्रोशं; आरडा ओरड. ' काय | होती तेव्हां आमच्या मुलानें आम्हाला काय दिरु तें तुम्ही प 
होईल माझ मांडिळ कवतुक । आदराची भक रडारोवी । ' -तुगा | ढेतच, आतां मामलत गेळी, आतां काय देणार फतऱ्या * ' 
१५८२. [सः रडणे; हिं. रोनास्रडणे ] रडुरडु, ॒ एखादी गोष्ट घडणे, करणे, सुरू करणं या अर्थी तुच्डेतेन योज 
रडण्याची पिरपीर. -क्रिवि. नेहमीं रडत रडत; सुळसुळीत संम- तात. ' मी सावकारी करीन म्हटकें ती रडली. आतां दुसर 
तीने; दीनबाणीपणानें. ( क्रि करणें, लावणें, मांडणे ). रडू, |रडावें. ' ७ निंदणें; निर्भत्सिर्णे. “ मी त्याला नाहीं दोष देत _ 
र्‌डं-न. १ रडण्याची क्रिया. २ रडण्याचा आवेश. ( क्रि० कोस | आपल्या देवाला रडतों.  -सक्रि. ( निदेने ) चालविणे; क 
ळणें ). ३ शोक, भय, दुःख, प्रेम, हषे इ० कारणांनी अंत:करण |“ दोन वर्षे तूं दुकान रडलास तेवढें बस्स झालें. ) 
शिथिळ होन डोळ्यांत अन्न येणे, तोंड पसरणें कंडध्वनि निघणे प्रा. रड ] म्ह* १ रोज. मरे त्माला कोण रडे. २ (ब. 


६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


’ [ स. रदः. 


रंडको ; २५८५ ` र्ण 


ES ee 
पस“ SS जट 


रडली तर रडली काय माणिक मोती झडतील १ (ही म्हण रड-|करुणास्पद स्थितिं असलेला. ७ फायदा नसळेला; निरुपयोगी. 
णाऱ्या सुलीछा अनुसरून आहे. म्हणजे रडण्याचा एवढा घाक| [ रंडा ] ०अमल-पु. वायक्या, जनानी, नामदे, ख्रीबुद्धि 
कशाळा-या अर्थी). रडतखडत, रंडतरडत, रडत पडत, मनुष्याचा कारभार. रंडगोलक-पु. गोलक नांवाचा वगे व 
रडत कखत-किवि. मोठ्या कष्टाने; इच्छेविरुद्ध कसेवसं; | त्यांतील व्यक्ति; विधवेच्या ठायी जारापासून उत्पन्न झाळेली 
रंगाळत; आळसल्यासारखें; नाइलाजाने; बिगारीनें; मदपणानें. | संतति. रंडागीत-न. १ विधवेची कद्दाणी, गीत. २ विधवेच्या 
रडतगोत्र-न. रड्या वंश; रडी मंडळी अथवा जथावळ; सदो- शोकासारख गाणे. ( ल. वाईेट काव्यास म्हणतात ). “ १डागीतानि 
दित कुरकुरणारी अथवा रडतराऊ ब्यक्ति; नेभळट, नेभळा, | काव्यानि? [सं.] ०पेडित-वि. बायकांत निलेज्जपर्णे बोल- . 
विनकतैवगारी चा, उत्साहरहित मनुष्य. ' त्याचें रडतगोत्र आहे '। णारा; थापा मारणारा; बढाई मारणारा. [ सं. ] रंडापति-वि. 
(म्हणज तो रडतराऊत आहे). रडत घोडं, रडत राऊत, रडत | १ ज्यानें रांड वाळगिली आहे असा. रंडीवाज; छिनाल. २ (ल. ) 
राव-नपु. लोकांच्या सक्तीने किंवा स्वतःची इच्छा नसतांना | वाइल्लुद्धया; ०पुत्न-पु. आई विधवा झाल्यावर 
कांहीं काम करणारा; रडवा मनुष्य; उत्साह किंवा धमक नसलेला, [अगर वाप मेल्यावर जन्मास आलेला उत्र, सुल्गा. [सं.] 
नेहमीं वाईट अगर संकटाची सवव सांगणारा इसम. रडता ०घ्रिय-वि.१विधवांची आवड;असलेला. २बाइलवेडा;खीचा नादी; 
राऊत घोड्यावर वसविर्ग-एखाद्या कामास आंबटतोंड्या | जीठंपर; खण. रंडी-ली. ( दिं. ) १ वेश्या; नाचणारी ल 
अगर निरुत्साही मनुष्यास पाठविणे अगर त्यास काम सांगणे;काम | २ दासी; रखेली. ३ पत्त्यांचे खेळातील राणी. [ स॑. रंडा ] रंडी- 
करण्याचे मनांत नसणाऱ्यास वळजबरीनें कामास लावणें. ' रडत-| बाज-वि. वेश्या इ० रंडीचें ज्यास व्यसन आहे तो; बाहेर- 
राऊत घोड्यावर बसविला तर मेल्याची खबर {आणितो. ' रडत | ल्याली, व्यभिचारी; परक्नीगमनी; वेश्यागमनी. रंडीबाजी-- 
लश्वुमी-लक्ष्मी-ली. रडतपावैती; क्षणोक्षणी कांहीं थोडेसे |जी. १ वेश्यागमन; बाहेरख्याठीपण. २(क. ) रडडीऐव्जी उपयोग 
निमित्त होतांच रह लागणारी खी; उत्साहरदित खरी. रडता-| करात. रंडुळा, रंडोळा-वि. १ वायक्या. २ लेण बाइक 
वि. रडणारा; रडका; रड्या; रडतोंडया. ` हासती वायको रा रांड] रंडेय-पु. रंडीपुत्र; वेश्यापुञ्र; विधवापुतर; 
आणि 'रडता पुरुष कामाची नाहींत. ? [रडणे] रडतोंड-न. | अनीरस सुया, ; 

ुसुखळेला चेहरा अगर सुरत. रडघा-वि. रडका; इःखी;| रडी, रंडी, रडी ली न न. (कि नर क द 
खिन्न; कशी; नेहमीं रडण्याची संवय असळेला; सदा तक्रारी कर खेळांत डा ब री जी fi र रन] रडी 
णारा; कुरकुऱ्या किंवा तशञा स्वभावाचा; निराश; डुसुखळेला. तेव्हां डोळयंून ह शः pa `` पांडुरंगे पहा 
[रडणें ] रुडकिणि-सक्रि. १ रडावयास लावणें, भाग पाडण; a टी डी घरिडी आम्ही । -तुया १२१८ 
दुःख देऊन रडीस आणणें. २ दुःखकारक प्रसंगाच्या चणेनाने खादडीसे रडी i कळ असेल त्या मुलीने किवा मुळे 
किंवा देखाव्यानें कोणेकाला डोळ्यांतून अक्षु गाळावयास काव, नड ण नाहीं असें किंवा अशा प्रकारचं खोटें 
३ (ल. ) नाश करणे; वाढ खुटविणे; उजितावस्थेस येऊं न देणे प, रंडी(रंडी)खोर-गि. चिडखोर; खेळांत खोटें बोलणारा. 
४ ञास देणें; चिडविणें; एखाद्याला रडावयास येईल इतकें छळणे, _रंडीवाळ-वि. रडण्याची संवय लागळेळा, असटेला; चिरडीस 
गांजणे, उपद्रव देणे. ' मला ह्या कामानें पांच वषे रडविले. ? ५| र रडी खाण्याचा किंबा रडीस येण्याचा ज्याचा स्वभाव 
आनंदाचा प्रसंग, पाऊस, वारा, रोग, थंडी, उन्ह इन्नी दोत, जाराः ' 


ढ ~ तो : 
रचनाविशेष इ०च्या रंगाचा भग करणं. भाई 


रण-_पुन. १ युद्वसूमि. २ युद्धः संम्राम; लढाई. ` श्रीराम- 
रंडको, रंडकोमुंडकी--खी विधवेसबं्धी तिरस्कारयुक त राक्षसांचा तो कीं हा एक होय परम रण।? -मोभीष्म २७३ 
व्‌ करुणाजनक शब्द्‌; विधवा; निराश्रित व दुबळ विधवा. [ रंडा; 
रंडकी-सुडकी ] 


_न. १ तंटा; आवेशाचें भांडण; जोराजोराचा वादविवाद. 
रवाळूचें भेदान. ` कच्छचे रण. ' [स.] ०कंदून-कंद्ळ- 
रडखडणे-क्रि. ( सामा. ) रडणे; जडपणे आणि मंदपणे 
- हेलणें चालणं, पय 


न. १ निकराची लढाई; कापाकापी; परस्परांमध्ये आवेशाने 
होणार॑पराकाष्ठेचें युद्ध. २ ज्यांत हाणामारी, अरेतुरे होते 

_ रेडा--खो. १ विधवा खी; रंडकी. २ जारिणी; स्वैर स्री. [सं.] 

रंडका-विं. १ गरीब; निरुपयोगी. २ विधवा ( स्री,) अगर विधुर 


असा जो पराकाष्ठेचा कज्या, भांडण इ०; तुंबळ युद्ध; नाश. 
(पुरुष). ३ ( ल. ) नागवा; उघडा; नंगा; कफळक; दरिव्री; कृपण; 


‹ मुसळघार्ये करी चूणे । रणकंदन मांडिले । › -एरुस्व १०.६०; - 
ककेहा-वि. चिकाटीने लढणारा. ` आम्ही प्रचड घनुवडि। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्ण , -२५८६्‌ Fe FA. ची रण 


nnn EE 


EE 
ज: 


स्र्‍ऱ्स्स. 
रणक्दँश रणगाढे । ? -एरुस्व ८.१९. ०कावो-प. युद्धांतील | रणांत वाजवावयाचें वाद्य. “ रणतुराचेनि बंबाळें । भीडडीनिलीं दोनि 
डाव, पेच.  वीरीं घेतळा रणकावो । देखोनि धाविन्नला शाल्वो । ?  दळें 1 -शिछ ८७६. तुरा ळावण-कि. पराक्रमी वोराप्रमाग 
_एहस्व १०.६२. [रणम॑कावा ] “कुद्‌ळ-वि. १ भांडखोर. २ | डोलांत चालणे, जाणें, मिरविणे. ०धीट-वि. युद्धांत ज्यास भय 
लढ व वातुळ व्यक्तीस म्हणतात. ०खंदळ-खुदळ-खुंदळ- | वाटत नाहो असा. ०घीर-वि. रणगंभीर पहा. [सं.] “डमाळी- 
ळा, *खुद॒ल-ललीनप. निकराची लढाई; घनचक्ती; रणभूमीवरील खी. धुमश्चक्री; हातघाई; निकराची लढाई; युद्धांतली गडवह, 
बिनहिस्त लढाई; रणकंदन; जगी युद्ध दाणादाण; नाश; कत्तल. ०्धडा-पु. लमांत वधुवरास खाद्यावर घेऊन नाचतात त्या. 
“त्यांनीं फौजेत रणखुंदल करून मारामारी केळी. ' -भाव ६७. प्रमाणें रणांत नाचणे. “ ऐसेनि लम लागल्या पुढा । रणीं नाचे 
| स. रणनकंतन ] ०खंद( दा )ळी-खी. युद्धपराक्रमः रणकंदन; |रणेडा ¦ वोवाळणी वाणे प्रचंडा । परस्परे पडतील। ? -एस्स्व 
मारामारी; गर्दी. ' यादव उठावे महाबळी । रणखंदळी करि-| ४.४०. ०नरा-वि. १ मद; शूर; उत्साही (वीर ). २ स्वारी- 
तील । ' -एसस्व ८.५६. ०खाँब-पु. रणस्तंभ; एकमेकांवर ष्ठो वर असतां अथवा हिंडतांना ज्याला आपल्यापुढे वारे वाजतगाजत 
करून जाणाऱ्या दोन सेन्यांमध्यें पुरलेला खांब; लढाईस उत्सुक ठेवण्याचा अधिकार अथवा मान आहे असा (योद्धा ). ३ स्फुरण 
झालेल्या दोन सैन्यांमधील खुणेचा खांव. या खांबाचा सैनिकांस | येऊन लढणारा; सेनापति; पुढारी; लढवय्या. * अखंड रणनवरा।? 
एकत्र जमण्यास खुणेसारखा उपयोग होत असे. ' रणखांब रोविला |-दावि १७६. ४ बेफाम; वेदोष. ०पँडित-प. लढवय्या; युद 
मुक्काम घोडेगांव । ' -ऐपो ११८. | सं. रणस्तंम ] ०गंभीर-वि. | कलेत निष्णात; सफाईने श्र चालविणारा. [ सं. ] ०पिसा-न, 
युद्धाच्या वेळीं न डगमगणारा;. धीराचा. [ सं.] ०गरी-खी. युद्धाचे वड लागलेला. “ एक ते रणपिसेचि जाळे। कुंवर सोडूनि 
आरमार. -के १.५.३६. * ०गाडा-प. १ लढाईत तोफा दिवा |मोकळे । ' -गीता १.४८८. ०प्रसंग-न. युद्ध; लडाईँ. “ एकदोन 
दारूगोळा वाहून नेणारा गाडा; बैल, घोडे यांनीं ओढावयाचा वेळां रणप्रसंग पाहिल्यावांचून कोणी धीट होत नाहीं.  [ सं.] 
तोफेचा गाडा. २ ओझें वाहावयाचे उपयोगी मोठा गाडा. | ०फेदी-प. रणशुर; लढवय्या; युद्धाची आवड असलेला.“ जिववा- 
०गाढा-वि. कसून लढणारा. “ आम्ही प्रचंड धजवाडे । रणकर्कश |दादा ते रणफेदी।' -ऐंपो २६७. ०बहिरी-खी. रणभेरी; एक 
रणगाढे । ? -एसुस्व ८.१९. ०घर-न. रण; रणमैदान; रणभूमी. मोठें कर्ण्यासारखें वाद्य. कर्णे किती एक रणबहिरी ककैती। 
‹ आम्ही जातों रणधराळा। ? -ऐपो ११६. व्घाई-खी. १|-ऐपो ११९. -वि. रणशूर; लढाईत धीट असलेला. [ रणभेरी= 
युद्धांतील पराकाष्ठेची गडबड; हातघाई. २ जोराचा, नेटाचा प्रयत्न. | रणवाद्य ] ०बाचरा-वि. १ लढाईसाठी अथवा. युद्धासाठी बेफाम, 
३ घाईघाईचें काम. ( क्रि० करणें, चाल्णे ). ०घाढ्या-वि. ऐन | २ (ल. ) भयंकर उतावळा; अत्यंत उत्सुक. ०्बोका-वि. १ 
ळढाईंच्या दिवशीं विश्वासघात, निराशा करणारा; दगा देणारा; |गलेल्ठ; गव्बू व अधाशी आणि विषयी (प्राणी ). २ फार 
हातपाय गाळणारा (घोडा, मनुष्य ); ऐन वेळीं अवसान सोड-|( खांब, तुळई, ओझें इ० ). ०भीत-वि. युद्धाला मिणारा] र 
णारा; अवसानघातदी. ०चत्वर-चत्वार-न. रणांगण. [ सं. ] भीरु. [ सं.] ०भ्रूमी-खी. युद्धस्थळ; युद्धाची जागा; रगण 
०छतरी-खी. सैन्याच्या भोंबती पहारा करणाऱ्या संतर्यास|[सं-] °भषेरी-खी. रणवबहिरी (-खरी. पहा. “ सोनजी भार 
उभें राहण्याकरिता केलेली तात्पुरती लांकडी खोलो. ०जोडर्चे-| मानाजी पायघुडे रणांत राहिल्या रणभेरी । ! -ऐपो १ he 
. न, पायाच्या अंगट्यांतळें चांदीचं वळे. ०झुंझार-पु. पराक्रमी; |[ सं. ] °भंडछ-व्ठ-न. १ एक प्रकारचा व्यूह; योद्धा र 
शुर; लढवय्या. “ किती झाले तरी स्वराज्याचे ते एक अनुभवी, |वतुळाकार उभारणी. २ रणभूमी; रणमैदान रणांगण. “रणम 
कसलेले वयोवृद्ध रणझुझार वीर आहत. ? -स्वप ९६. ०झेडा-| रघुवीर । ऐका कैसा शोभला । ! *मोहरी-मोहरं-लीन. रगा 
पु. घ्वज; सैन्याचे निशाण; युद्धाच्या क्षेत्रावरील निशाण, खूण. |“ राओे गिडगिडिआं रणमोहृरी । ? -शिछ्च ५२६. "यश र 
०्टाळ-द॒.युदधांतील एक वाद्य. ०ठाण-पु. पवित्रा; युद्धाकरितां | रूपी यज्ञ-होम. ' गाठी आराधाया रणयज्ञे करुनि सिद्ध कट दुणे 
उभें राहण्याची पद्धति. ' तुझे गवैकवच छेदन करण्याकरितां रण-|-मोभीष्म ५.१. ०यूप-ए. दोन्ही सैन्याच्या मधोमध -_ 
ठाण मांडून बसों आहे. ? -पारिभो ५३. ०्ढोळ-स॒. युद्धांतील करितां उभारलेला खांब; रणस्तंभ. [सं.] ०रंग-पु. लढाईची क 
नौबत; मोठें ढोलगे, सदंग; दोन्ही वाजुर्नी वाजवितां येणारे ढोलगे. | घाई; घनचक्कर; युद्धाचे भीषण स्वरूप; युद्धाचा भयकर ब 
०लुबळड-न. तुसुल, घनघोर युद्ध, जोराची लढाई; धुमश्चक्री. -वि. | युद्धाच्या वेळची गडवड, गोंधळ. ०रंगधीर-वि- रणामध्ये Be 
अतिशयित जोराचे (भांडण, मारामारी, कज्जा इ०). [रण-तुसुल] वीर; रणवीर; युद्धांत पराक्रम करणारा. डः रगा, 
०तुरा-पु. युद्धांत विजयी झाल्याचे चिन्ह म्हणून पागोट्यांत, स्थान. “ कीं हा ( मुकुट ) माथां असतां रणवट। न अड उन 
द्विरोवेष्णांत खोचण्याचा तुरा, दागिना इ०. ०तुरा-तूये-पुन. -कथा २.४.१२८. श्वाद्य-न.. लढाईतील वाद्य, शंख, ॐ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रणंग a २५८७ , रतिं 
पाकम ` 
इ० [सं.] ०विदान-न. युः्दकौशल्य. * गदे घातली आपुली | पोसरेछा पि 
आण । रणविंदान पाहे माझें । ' -एरस्व १०.३८. ०दिगि-न. खी. गजे. 
रणाच्या वेळीं योद्धयांना बोलावण्यासाठी, उत्साह येण्यासाठी वाज- | डोळ 
बितात ते शिंग. [स. रणशुंग ] ०शुर-१पु. घोडयाच्या शुमलक्षणा- 
पी गणडेला, सानिजिला एक गुण. -वि. २ युध्दांत धीट, परा-|-तरारिका. [ रल्न+न्योति ] ०जोध-न. कमळवीज. -सुंब्या 
कमी, माघार न घेणारा; वीर. [सं.] ०शौंड-वि. युध्दकलानिपुण; | १३२. ०पारखी-पु. रत्नांची परीक्षा करणारा; हिरे, मोती 
विक्रमशाली. [सं.] ०संकुळ-न. हातघाईची लढाई. [ सं. ] माणिक इ०ची पारख असलेला . ०्बाव-खी. ( राजा. ) पाटाचे 
°्सज्जा-ली. यु्द्काळचा पोषाख; समरशोभा. [ सं. ] पाणी आंत घेऊन वाग शिंपण्यासाठी केलेला खळगा, विहीर, 
ग्साँडी-ज्री. पराभव. * होईल आतां रणसांडी। ? -उषा | खांच. 
१५४३. ०खौरा-वि. रणशूर. ` आनंदे नाचत रणसौरे। ' -निगा। रतनाळ-छं-ठ--न. (ना. व.) राताळें. [ रतन{आंलू] 
६१. "स्तंभ-पु. १ रणयूप पहा. २ स्मारकासाठी उभारलेला | रतन्या--प. ( व. ) शिरा घोटण्यास केलेला मोठा लाकडी 
खांब; स्मृतिस्तभ. [सं. ] ०ळ'को-गी-खी. एक प्रकारचें रणवाद्य, | सराटा. 
शषेन्न, रणांगण-न. रणसूमि. [ सं. ] रणाळगी-ली. (वे )| रतळ, रत्तळ--प. १ समारे १५ औंसांचें म्हणजे ३६ 
_ टिमकी. [ रण+दलगी ] रणोत्लाहद-प. युध्दाची आवड; गोडी. | सरती रुपयांइतके वजन; कांहींच्या मतें १६% औंस, तर कांहींच्या 

रण॑ग, रणाग, रणांग-ली. फोड येतात आणि आग होते। मतें १२ औंस; सध्यां ४० रुपये भारांचें वजन प्रमाण मानतात. 
असा एक रोग; खवडे इ०. २ (सामा. ) अर्धा शेर; पौंड. [ अर. रत्ल ] 

नेणे ज; रीस येणे रतांजली--खी. रक्तचंदन. -सुंब्या १६३. 

रणदिस होण--( माण. ) बेजार होण; थकणे; रंजीस येणें. SO पतत पश 

रणरण--खी. भयंकर उन्हाचा ताप; कडक़ ऊन. [ ध्व. ] तांबड अशा याच्या दोन जाती आहेत. [सं. रक्‍ताळ ] रताळी- 


वेळा कलेला आणि तेजस्वी आंबा, पेरू इ० फळ. ०्गुंज- 
युजेचा एक प्रकार; ढोरगुज. रत्नगुंज पहा. ०जोत-खी. १ 
थास थंडावा आणणारे एक औषध. २ वैदूची कांडी. ३ 
(छ.) चणचणीत, हुषार मुलगा, वगैरे. ' तटूद्‌ माझा रतन जोत ” 


he 


*कर॒णे-अक्रि. मध्यान्हसमय, ऊन, निखारे, ज्वरविरि्ट शरीर | की. रताळयाचे झाड, वेल. 
इकार स्पसैन-दरीनादि करण्यास अशक्य पडायाजोगी अतिः| रति-ती--ख्री. सद्दी; न्चीय. ( क्रि फिरणे, अनुकूळ 
भ्तसता पावणे; भयंकर तापणे, जळणे (सूरय, तापांतीळ शरीर, |), * पहिल्याने जुगारात मला रती अनुकुळ होती. ' -वाळ 
आमि, यांनीं), रणरणणे-शक्रि, १ जळजकणे; अत्यंत तपत होणे |, २, « रति फिरही, सारांश भिळाळे लोक अपूज्याळा “ऐपो 
(झळोनें ); अतिशय उष्णता वाउ; उकडणें. २ ऊन, निखारे, ३६६. [दैवाची रति याचा संक्षेप; सं. रति] . “वैत-वि. 
पै, अभी इ०कांनीं अतिशय संतप्त होणे. राणरणीत-वि. अति- द्ैववांन; भाग्यशाली. * रतिवंत महाराज पेशवे साधव विष्णू 
शय जळजळीत; कडक; प्रखर ( सूय, ऊन्ह, अभि, दुपार इ० ). | अवतार ' -ऐपो ४३९. 
रणरणीत उन्हाळा-पु. उन्हाळ्यांतील कडकडीत ऊन्ह, उष्ण रति--स्री. १ कांही विषयाच्या ठायींपरीतिपूवैक आसक्ति, 
झळा; (सामा. ) इवेतील प्रखरता. रणरणीत दुपार-खी. | च्छा, ' कुकमौः रति घढे। ' -ज्ञा ३.८२. २ मैथुनः; संभोग; 
उन्हाळ्यांतील ऐनदुपार; मध्यान्हसमय- , ्लीसंग. “ रतीचिया बेटा । आदळती कामाचिया लाटा । ' -ज्ञा 
रत--न. १ संग; संयोग; सुरतभोग; मैथुन. २ करमणूक. | ७.७४. ३ मदनाची, कामदेवाची स्री. ४ विषय; कामवासना; 
“वि, रमलेला; रममाण झालेला; निम; शुंगुन गेलेला. तिन; कामेच्छा; इंगाररसाचा स्थायीभाव. ५ आनंद; सुख. ६ कोडा; 
अनुरक्त, ` ज्यांचे कृष्णीं तन मन जाळे रत। ?-तुगा १२. | विलास. [सं.] *चळ-पु. काम; विषयलाळ्सा. “ नाहीं तीळ 
( समासांत) कामरत; कमरत; विषयरत; ख्रीरत; दान-धमैः|रतीचळ। तुझी कळा अचळ । „पछा १.४. °नाथ-. मदन. 
भक्ति-रत. [सं.स्मू=खेळणे; क्रीडा करणें] रतर्णे-अक्रि. आनंदित | [सं.] ०राय-पु. ( महु ) मदन. ते रतिरायाचें माराक 
रीण. २ आसक्त होऊन खेळणे रममाण होणें; सहजासहजी [कासी । तरि कवण विषयविर॑ हातवसी । ' -भाए ४४५. “युध्दू- 
युग होणे. * चित्तवृत्ति रली हरिपार्यी । ? ३ भटकणे; बागडे; |न. संभोग; सुरतकीडा. रन “2: रोवत पयस ति 
नि करून घेणे. ७ मैथुनांत आसक्त होणे; विषयसुखांत | प्रसंगींचें रुदन. [ सः ] ०खुख-न. संभोगजन्य सुख; कामशांति. 
मम होणे; सभोगणे. [सं. रम्‌, रत] र १ हिरे, मोतीं इ० वजन करण्याची एक 
रतन--न, रत्न; मौल्यवान पदाथ. [ सं. रत्न ]  आबली-| २ ) वजन करण्याचे अगदीं ल्हान ( काल्पनिक ) 
शै. ( गो.) एक फुल्झाड; त्याचें फुल. ०कूप-कुंड-न. उत्तम बी, यजः २ (> 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८८. द 
रतिब २५ रद्‌ 


NR 


रं ५॥ रज 1; न :दल=| रत्ब--पु. ठराव; करार. ` सुरादखानानें वाजीद अलोखा- 
क्या आया यज वत रा तोळा, (सॅ. विळे फार रत्व केला आहे. !-रा १.१९४. [ अर. रब्तू ] | 
तेन ] ०रति-करिवि. अगदीं वारीक बारीक. ' रति रति| रथ--य. १ राजा, देवाची सूति वाची मिरवणुक ज्या गाडीत 
i रोनी । जळचरातें वोपीतसे । › -नव २२.१४०. निघते ती गाडी. २ घोड्यांनी ओढीत न्यावयाचे राजादिकांचे 
न वाहन; राजेशाही गाडी. ३ लढाईतील वाइन; आंत वसुन लढण्याची 
रतीब--इ. १ उकाडा; रोजीं नियमित द्यावयाचे अनन साडी. 9 रथी; रथावरीळ योद्धा. * मजपासी दू मद्रं बाहो । 
रे प्रमाण; ठराविक देणे, खाणे, ०. (कि० झावरे ). २ | ल्य ३.६. ५ थ्वी. ' चळित रथ रथाचा नाय हंतु 
रोज नियमित खर्चास घेण्याचा पदाथै. ३ खुराक; पौष्टिक अन्न. ०३ [सेः] आकार कारक व 
[ अर. रातिब; रातिवा ] बनविणारा सुतार; गाड्या तयार करणारा. २ एक जात; हिचा 
रत्न--न. १ हिरा, माणिक, पाच इ० मूल्यवान खनिज | उदूव माहिष्य जातीचा पुरुष व करण अगर लेखक जातीची 
पदाथ; ( हिरा, 'पाचु, माणिक, पुष्कराज, नीळ, गोमेद, ख्सण्या | दधी अशा दांपत्यापासुन आहे. ०भार-पु. जीत रथासारलीं वाहने ' 
प्रवाळ इ०). २ (ल) कोणेक जातींतील, समुदायांतील किंवा आहेत अशी युद्धसासुग्री. [सं.] *याचा-ली. लम वती 
वर्गोतील रत्नाप्रमाणे उत्कृष्ट व्यक्ति. उदा० पुचरत्न, कन्यारून, द्वेवाच्या मूर्तीची रथांदून मिरवणूक काढण्याचा समारंभ. 
अश्वरत्न, ` सखाराम बापू म्हणजे एक रत्न आहेत. ' -ईप ७१. | ०खत्तमी-खी. माच शुद्ध सप्तमी; या दिवशीं सू रथावर आरोहण 
३ (ल.) शोभा देणारा, सौंदयै वाढविणारा, संसार, सभा ६०स | दूरतो अशी कथा आहे; या वेळेपासून दिवस वाढत जातो. [सं.] 
ज्याच्या योगानें शोभा येते असा पदाथै. “ संसारांत मूल है | र॒थांग-न. १ रथाचा भाग, चाक, जू बगेर. ' रथांगांचा मेळावा! | 
रत्न आहे. ' ४ समुद्रमंथनापासून उत्पन्न झालेले चेर; अशत, री रु म्हणिजे पांडवा । का अथोध्ये अवेवां । नांव देही 1 *-ह 
लक्ष्मी इ० चतुदेश पदायै. ५ ( उप. ) सूखे मनुष्य. ` इर भरेच १३,१५१, २ चक्र; विषु सदशन. [ सं. रथनअंग] रथी 
दुदैव, म्हणून हें रत्न या गादीला लाभले. ' -विक्षिस १-१५. | १ रथात बसणारा; रथाचा मालक; सुख्यस्यानीं रथावर बसणार 
*खचित-जडित-वि. हरे, माणके ६० रत्न वसविलेले; जडा- योद्धा. २ रथांत वसून एकटा लढणारा वीर, रथोद्धता-खी. फ 
वाचे; रत्ने बसविलेला ( सोन्याचा दागिना, सिंहासन ३० ). |समवृत्त; ह्याच्या प्रत्येक चरणांत ११ अक्षरें आणि र, न, र, ४ 
[सं.] ०शुंज-एक झाड. यास डांब इंगा येतात. एकएका | हवे गण असतात. उदा० ' मोकळा करनि कंठ तेधवा! ' वामन 
शेंगेत ८1१० गुंजा असतात. मुंबईकडे सोनं, रुपं तोळावयास| ताव १६. [रथ-+उद्धता] रथोत्सच- रथोत्सा-उ- 
यांचा उपयोग होतो; वाळ. 'त्रय-जितय-न. जैन धमोतील | ही यांत वसवून मिरवणूक काढण्याचा सभारंभ; सयात ल 
सम्यकू दृष्टि, सम्यकूज्ञान व सम्यक्‌ चारित्र्य दवं तीन अमोलिक [ सं. र॒थनउत्सव ] रथ्य-पु. गाडीचा घोडा. [सं.] र 
तत्त्वे. [सं.] ०दीप-प. दिव्यासारखा लखलखीत प्रकाश देणारे, रथ्या--जी. राजमागे; हमरस्ता. [सं.] रथ्योदॅक १ 
` रत्न; स्वयश्रकाशी रत्न; अशा प्रकारचीं रत्ने पाताळांत असल्या- त्यावर वहाणारें पाणी. ` तेथ जेसी रथ्योदर्के सकळ । घेऊ 
बंदुलच्या कथा आहेत. ०पारखी-बि. रत्नाची परीक्षा करणारा; | समुद्री मिळे।! -ज्ञा ५.११४. [ सँ. रथ्या+उदक ] 
ज्यास रत्नांची पारख आहे असा. ०बाटी-खी. हिरे इ० रत्ने. रद, रदून--पु. दांत; दंत. [ सं. ] रदी-प. हत्ती. 
बसविले वशीच्या आकाराचे भांडे, [ सं.] ०खालु-प. मे द, रह--वि. १ काढून टकर; वातलः २ फ ळे ग 
वैत. [ सं. ] रत्नाकर-पु. १ रत्नांची खाण. २ (छ. ) समु | सारळेले. ३ खोडलेळे; नामंजूर. ४ निरुपयोगी झालेले; भी 
(तळाशीं रत्ने असतात म्हणून). ३ रामेश्वरापासून अलीकडील (क्ि० होण, पडणं, असणे). “ही चांगली पोयी मिलया 
; पश्चिमेच्या आंगचा जो समुद्र तो. [ रत्नम-आकर ] रत्नाकर-|तो पहिली रद्द पडलो. ? -खी. परतवर्णे; फेड. [अर 0 | 
आळडिणे-प. (समुद्र शांत करणे). काम न करतां ( रडत, | ७कज्ष-न. १ ( हिं.) कजमुक्त झाल्याची स्थिति; णमु 
बोंबलत ) परत येणे; अपयक्ष घेऊन येणें. “दव रडतोंड्या खरा. २ कजञफेड, ' बाकी राहील ऐवज रदकर्जास लावून य 
जेथे कामास पाठवावा तेथून रत्नाकर आळवीत येतो. ' [सं. ]| , ८३२२. «ज़ी -जी. कर्जाची फेड. ०जबाब-प. (* क, 
र॒त्नाचळ-प. में पवेत. -ज्ञा १८.१५. [ त्न+अचल ] रत्ना- | पर्यु्तर. [ फा. ] ०बातळ-वि. ( कायदा ) क 
भरण-न. जडावाचे भूषण. [ सै. रत्ना-आभरण] । आणताच येणार नाहीं असा करार. -घका २. रद्दी ऱि याज्यं 
रत्नी --ली. १ नाचणी धान्याची एक जात. २ माकडाच्या योगी झालेल्या कागद इ०चा समुदाय. र पी. ' 
खेळांत माकडीला दिले नांव. [ से. रत्न] ' ` । कवडीमोल. 


' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रदबदल २५८९ 


rE 


र्‌फा 


TT ह... ">>>. 


रद्बदळ-ली--खी. १ मध्यस्थी; तहाची वाटाघाट; तह-| रक्षावणे--अक्रि. (व. ) १ आळसावणे; सुस्त बसणे. २ 
चर्चा. ` सोंधेकरी यांची रदबदल लागली असे. ! -पया ६९. २ | “फार र्नावलास तू, तुला वाटेवर आणिलें पा दिजे.” 
वकिली; शिष्टाई; तरफदारी. “केळी गोष्ट घुधरावी म्हणजे त्यांची| रप, रपका--पु. १ धपाटा; गपका; य्दा; चापट. २ मऊ, 
रदबदल न चालेल असा विचार काय आहे १२ -ख ५.२३५५, ओलसर पदाथ हापरल्याचा होणारा आवाज, ३ मम व कठिण 
पदार्थाच्या संयोगाने निघणारा आवाज. [ ध्व. रप ] 


३ एखाद्याला भीड घालणें; मनवळवणी. [ फा. रद्‌-उ-बदल ] 
रप-कण-कन-कर-दिशीं--क्रिवि. धपाटा मारल्याने, 


रंद्‌-घ-पु. गळू; फोड, इ०मधून निघतो तो रक्तमिश्रित 


पू; लस. ' त्याच्या कानांत रंद फार झाल्य आहे. * [ सं. र्‌ ] |ओल्सर, मऊ, कठिण पदार्था घांसून गेल्याने, चिखल वगेरे 
रदृळ--वि. ( मुवडे ) घाणेरडा; गदळ. [रषद ] पदार्थात पाय गेल्याने, पडल्याने इ० प्रसंगीं होणाऱ्या झपाटयाचे 
रंदा, रंदागोल--प. ( प्र.) रंधा; रंयायोळ पहा. व तीक्ष्ण आवाजाचे अनुकरण करून. [ ध्व. ] 
रदाळ्या-ल्या--वि. रटाळ्या पहा. र रपाटा--पु. चपराकेचा जो मोठा प्रहार तो. रपदिशी आवाज 
रद्ा--पु. १ माती, शेण इ०्चा तुडवून तयार केलेला गारा; होऊन मारलेला, गपका; युद्द. 'ङुसपतिस दिला भीमे उग्र 
चिखळ (इमारतीसाठी). २ ( व.) पेंड; दडपण. ३ लगदा; गरगट. गदेचा असा रपाटा की । ? -मोगदा ३.२२. २ एखाद्या वस्तूचा 
[ से. रदूऱ्फोडणें ¦ ] चुन्याचा रद्दा-चुन्यांत वाळू आणि पाणी आकार सामान्य आकारापेक्षा एकदम मोठा दिसल्यास योज- 
प्रमाणांत घाळून तें मिश्रण घाणीत घाळून तयार केलेला चुना. शिजळेडे तात. “ केवढी थोरली रपाटा भाकर हदो! ' ३ वेग, चलाखी, भयंकर 
रंघन--न. १ शिजविणे; रांधणें; पाकक्रिया. २ शिजलेले | जोर जीत आहे अशी करिया. ४ झपाटा पहा. रपारणे, रप- 
पदायै; स्वयंपाक. “ कि घाला वैसे पारी । रंघनाच्या। ' -अ¥ | र्॒ज-क्रि. १ दपटणे; रगडणे. २ एखादी गोष्ट, एखादें काम 


५.६४. रंघप-न. (कों. ) १ शिजवून केलेला स्वयंपाक. २ तडकाफडकी, घाईघाईने आणि आचरटपणानें करणे; त्वरेने करून 

हिजविलेले पदाथ. रांधप पहा. रथेपी-पु. आचारी, स्वयंपाकी. टाकण, उदा० हाकत रहाणे, ढकलणे, हात उगारणें, बलात्कार 

रांधपी पहा. करणे इ०. रगड पददा. [रप] रपाटखान-वि. सामान्य प्रमाणा- 
रघवे, रघचिणे--क्रि. १ (सामा. ) रुघविणें; रुघे असा पेक्षा, नेहमीच्या अगर योग्य आवारापेक्षां भयंकर वाढ झाली 

करणे; रुघणें पहा. २ (व. ) सतावणे; रडकुंडीस आणणे; त्रास- असतां योजावयाचा शब्द; गवदुलखान [ रप, रपाटा ] रपा- 

बिण, [सं. र्ध ] | दन-करिवि. सपादनः रगइन पहा. [ रपाउमे ] रपारश्ा-वि. 
संघा--पु. १ सुताराचें लांकूड साफ, सपाट करावयाचे एक र्‍॒गड्या पहा. [ रपाउंगं ] 

हत्यार. याचे प्रकार-वजी, गोल्या, खोल्या, एकघड्या, वाकडा. याया, रपा(प)रप-रपरप-किवि, भराभरा, एकसारखे 

२ त्या. हत्याराने लाकूड साफ करण्याचा केलेला संस्कारः ( कि० | ध्या आघाताच्या आवाजाचें अनुकरण कहन. ( कि० मारे, 

करणे), [ फा. रन्दा ] ०्गोळ-घ॒. लांकडाची कड गोल व साफ घोपटग ). 

करण्याचे हत्यार. ०गोळची-सी. कांठ, कड रंथ्याने गोल करणे; रपटा--1 गुळ, चिच, चिखल वगैरेचा केलेला लिबडिबीत, 

रंघ्याने केलेली गोलाकार वस्तूची साफसुफी. (क्रि० करणें ) पातळ लगदा. 

*पटूडी-खी. गिलावा साफ करण्याची पट्टी. रंघरणे-कि. लाकूड रंपाळे-वि. ( कुढावा कों. ) अवाढव्य; अगडबंब. 

ध्याने साफ करणे; रंधा फिरविणें. [ रंधा ] गरांतीळ रपेट-ली. १ ( हिं.) घोडदौड; दोड. २ व्यायाम; सहल. 
रंभ्र--न. १ डिद्; भोंक; वेज. २ भगदाड; डोंगरातील ३ घसरती जागा. [ हिं.] 

शुद्द. ३ (ल. ) ब्यंग; उणीव; दोष; न्यून; विंग. ४ (छ. ) रपोड--यु. अहवाल, वृत्तांत. -पैमा. [ ई. रिपोटे ] 

नाजूक भाग; मम; बम. [ स. ] ०शाळाका-खी. छिद्र पाडण्याचे रफडा-प. (व. ) धामधुम. रफरफ-खी. १ अत्यंत 

हत्यार. रंश्ाम्वेषण-न. १ भोंक, ठिद्र शोधून काडण: ९. | वस्था; सावळागोंधळ. २ नाश, उुयडा; घड्या; पुणे 

पाहणे; उणीव, बिंग, मम शोधणे, हुडकून काढणें. (सं.] रभ्रा विध्वंस; नासाडी ( काम, घेदा, संसार इ०ची ). [ घ्व. ] 

न्वेषी-वि. डिद्वान्वेषी; दोष काढणारा. [ सं. ] रंभरिका-ली, रफल--खी. (कारिमरी ) हलकी लोकर. 

एक वाद्य. ' ढोल दमामे स्रदेग चग । शंख रंध्रीका स्वर्ग! रफा--पु. १ विचश्वा; बिघाड; चिवडा. २ डिवचाडिवच; 

-स्वादि ८.५.९५. * | दाखवणे व टाकून देणे; मातेरे: नाश; मचका. “ काय भाताचा रफा 


र Po (को. कुलाबा ) उन्हाळा. [ रण ] हा करून टाकलास हा. ? ३ निराकरण. “ थोडेच दिवसांत खलश 
* उन्हाळी. 


शको. ६. २५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रफाकत - २५९० रबिळाखर 
रफाही होईल. ? -रा ५.१५७. [ अर. रफ्भ ] ०्तफा-रफादफा | परिपाठ. “ अलीकडे घोड्यावर बसण्याचा माझा रफत मोडला. ' 
पहा. ०द्‌फा-खी. १ चिवडाचिवड; खिचडी; काळा. २ अव्य- | दे जाण्यायेण्याची वहिवाट. [ फा. रफ्त ] 

वस्था, गोंधळ. ३ नासाडी. [ अर. रफूअ-द्वि.] रफादफा, रफे-| र॒ब--खी. ( व. ) चाल; रीत. [ सं. रव किंवा फा. रफत] 
दफे-ल़ी. १ निवाडा; उरक; निकाळ, ` असे जाहल्यास मागील राबक--न. एक तंतुवाद्य; सारंगी. [अर. रुवाब; फरे इ. रेबेक] 


> . रफेदफे करून त्यासही भेटीस बोल्वाबें. ? -रा १.२८९. २| रय-कण-कन-कर-व्शीं-रपकण इ० पहा. रवका- 


(कर्जाची ) फेड; निवारण. “ देणेदाराची कोचवण किती आहे | पु. १ रपाटा; धपाटा (आवाज होईल्सा ). (क्रिश मारणे; 

याची रफेदफे धनी अथवा आपण करून मला सोकळें करावें. ? | देणें ) २ कोणताहि अवाढव्य, अगडवंव पदाथ. 

-होके २०. -गि. निकालांत काढलेले; उरकलेळें; पार पाडलेले. रबखा--पु. ( व. ) दरारा. 

[ अर. रफूभ द्वि. ] रफे-खळ( लि )श-पं. वैराच निराकरण-| रबडगा--पु. १ अनेक कामांचा द्यडगा. रगाडा; रगडा, 

“ आमची त्याची रफे-खलिश व्हावा ऐसें बेतांत आणिलें आहे. ' २ कामाची गर्दी; गडबड; घाई इ०. 

-ऐकि्र ४१. [ फा. रफ-इ-खलिश्‌ ] रफे-शर-प. वैराचे निरा-|  रंबडणे--अक्रि. रखडणे; फार काम, कष्ट करण किंवा सोसणे, 

करण. “ रेफे-शर केला व तस्ियाचा नक्शा ठरविला. ? -वाड- | रबडा--प. चिखल; रद्वा; गारा. [ध्व. रव! ] रडा 

कैफियती १००. [ अर. शरैऱ्वाइटपणा; रफ-इ-शरे ] . | काढणं-ळाचणे-( माण) एखाद्या झाडाचे मूळ अथवा साल 
रफाकत, रफीकत--खी. स्नेहः सख्य; मैत्री. ` तुम्ही उगाळून गंध काढणे. 

इ्मेजांची रफाकत करणें ठीक नाही? -दिमारा १.१२२. ' म्हणने| रबडी--जी. (उ. हिं.) रावडी; दुधावरची सई; कच्या 

आम्ही रफीकतींत' राहु.' -दिमरा १.२०७. [ अर. रिफाकत. ] बाजुला लागून वाळल्यावर कडईत राहिलेल्या दुधांत ती मिसळत 
रफाड--न. (ब. ना. ) मोकळे मैदान; खुली जागा. व साखर घालन वासुंदीसारखी तयार करितात ती. ( सामा.) 

“ गांवाच्या बाहेर रफाड आहे. तेथे शाळा वांधावयाला जागा |बाघुंदी; आटीव दूध. [ राब; हिं. ] 

_ ठीक आहे. ' रवर--न. १ एक प्रकारच्या झाडाच्या चिकापासून होणार 
रफायत, रफ़ाहीयत--खी. भरभराट. ' किफायत सरकार | पदाथ, रबराच्या अंगच्या चिवटपणासुळे त्याचा पुष्कळ उपयोग 

ब रफायत राया (र आया=प्रजा) अमलांत आणोन...'-रा १५. | होतो. शाई-पेन्सिलीनें खिदिलेळे यानें पुसतात. 

११३. “आपछे र॒यासतीची बंदोवस्ती व खट्खुलाचे रफाहीयतीवर| चरन, जाड, हलक्या प्रतीचे भरड,निःसत्त्व अन्न. [भरड] 


ˆ असावें. '-वाडसमा १.३२८. [ अर. रफादत; रफाह्दीयत्‌ ] रबरब-रबां--क्रिवि. चिखलांतून चालतांना, चिखळांत पाय 
रफीअझ्कद्र- वि. उच्च दर्जाचा; अत्युच्च; एक पदवी. | सततांना होणाऱ्या आवाजाचे अनुकरण. [ घ्व. रब ! ] रबरबीत- . 
-इमं ६५. [ अर. रफी उल्कद्र ] वि. गोळा करुं गेठे असतां होऊं नये इतका पातळ झाटिल 


रफिक, रफीक-॒. स्नेही; मित्र; रक्षणकर्ता; सामील; |( चिखल, पीठ इ० ). [रव ] 
दोस्त. “ ह्लीं रफीक होऊन सेवा करून दाखवू. ? -इमं २६०, रव(ब्ब )ल--न. (व.) भिंत रचण्याचे किंवा सडकेवर 
[ अर. रफीक ] घालावयाचे अनघड दगड; ओबडधोबड दगड; डवर. “१5 
रफू- सुः. १ कापडाचे ठिद्र विणून बुजविणें; तुणणें; बद्नाचे | रबल पसरण्याचें काम चाळ आहे. [ इं. ] 
छिद्रादि डुजविण्याकरितां युक्तीने इतं भरून संधान करण्याचा| रंबाट--न. ( बे.) कामाची गर्दी. 
एक अकार. २ या क्रियेने युक्त असा बल्रभाग. ३ जुन्या| रबाब--न. एक तंतुवाद्य. लांकूड कोरून हें तयार करतात 
छपरावर नवीन गवत व पार्ने पसरणे. ( क्रिश करणे). [ अर.रफ्व; (व गजानें वाजवितात..[ फा. ] 
फा. रफू ] ०करी, ०गार-यु. रफ करणारा; रफूचे कसब कून | रवाव--पु. १ (अ. ) रुवाव, धाक; दरारा. “ रखाब र 
उपजी विका करितो तो; तुणणारा. [ फा. रफूगर ] जमन इंदुरास आळे. ? -दोकै २९. २ डौल; ऐट. [फा.रू 
रफूचक्क्र होण--वि. ( व. ) पळुन जाणें. आब्ऱ्तेज] रबाब-रुबाब कसणें-(व.) धाक, इदा 
रफूक--पु. मेहरवानी; स्नेह. ‹ एके ठिकाणी रफुकाचें कलम | दाखविणे, 
_ असावें. ' -पया २२१. [ अर, रफ] „ रबिता-. राबता पहा. 
रफत--प. १ चाल, रीत. ' राव पन्त प्रधान यांजकडील| रबिळाखर--पु. अरवी वर्षाचा चौथा महिना. [अर खी 
सदरांशीदी रफत आइनाईँचा आदे. ' -रा ५.१०१. २ व्यासंग; | उळू-आखिर्‌ ] 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रबिळावळ २५९१ 
रंबिळाघळ, रबिलोबल--पु. अरबी वर्षाचा तिसरा 
महिना. [अर. रवी-उछ्‌-अब्वळ ] 


रमण--पु. १ उपभोक्ता; रममाण होणारा पुरुष; आवड 


, असणारा. २ नवरा. उदा० जानकीरमण; सीतारमण. ३ जार. ४ 
रबी, रब्बी, रथी धान्य--खीन. पजैन्यकाळच्या अखे-|मन्मय. -न. १ मैथुन. २ कांही एक विषयाच्या ठायीं चित्ताचा 


रीस पेरून वसंतक्रतूंत कापावयाचे धान्याचे पीक, वैशाखी पीक. रमण्याचा व्यापार; कीडा; विहार. ? -वि. १ सुखविणारा, प्रिय. 

* बैशाख फलम्‌? -राव्य ९.१२. याच्या उलट खरीफ. * गारा | २ मोहक; सुदर. [ सं. रम्‌ ] 

फाल्गुन मासी पडल्या, रब्बी बुडाली. ' -रा ३.१६४. [ अर.| रमणा--पु.१ वाग; ऋीडास्थान; रम्य स्थल. २ चोददोवाजूनीं 

रीदैन्वासंतिक ] आदत स्थान; दक्षिणा वांटण्याची जागा; कोंडी. “ पेशव्यांचा रमणा 
रवीसोस--पु. ज्ये्मधाचा शिरा. -सुन्या ११३. पवेतीच्या पायथ्यास होता, तेये आज रान माजले आहे.” ३ (ल.) 
रवुका--ु. रका पहा. ब्राह्मणांना दक्षिणा वाटणे किंवा तदथे खचेलेली रकम. ४ अनेक 
रवूक--वि. विशाल; प्रचंड; फारच अवाढव्य ( वाडा, पछ, मंडळीनी केलेला गोंधळ किंवा गोंगाट. ( क्रिश माजविणें ); गदी. 

मनुष्य, वस्तू ३० ). २ अत्यंत विपुल; संग्रद्ध; भरपूर ( माळ, |" रमणा बहुत तिये मातला । '-ऐपो १४१. ५ ( इमारत काम ) 

पाणी, पीक, आंबे इ० ). जिन्याच्या आरंभीं किंवा शेवटी जिन्याच्या दारापुढे असलेली 
रंबेत-दृ, रबेता-दा--प. १ जोराचा-रद्द किंवा तडाखा; | चौकोनी जगा. “ रमणा घट्ट बसवा. ? [ सं. रमूं ] 

ठोसा (आवाज होईल इतक्या जोराचा) ( करि० मारणे देणे ). रमणी--स्ी. १ तरुण, सुंदर स्री. २ पत्नी; बायको. ३ 

२ रावता; वहिवाट; प्रघात; चाळ. ३ व्यासंग; संवय. [ अर. (सामा.) स्री. [सं. ] 

रवत , रफूत ] . रमणीक--वि. रम्यः आनंददायक; रमणीय. ( स्थल इ० ) 
रबेत-द्‌--वि. अवाढव्य; मोठा; राक्षसी; प्रचंड. “ रमणीक याचेसरी । प्रग आन असेना । -सुभादि ४६.२०. 
रब्बा--पु. अफूच्या बोंडावरीळ रस काढून तो मडक्यांत [ सं. रमण ] रमणीकपणा-न. रमणीयता; रसज्ञता. “ रमणीक्रपणे 


` अरून त्याची अफू करतांना तो पातळ कापडाच्या थेल्यांत पाहतां मन। कदा काळीं बुठावें। '-सुआदि ३५.६१. रमणीय- 


घालतात. या रसाचा जो भाग येल्याच्या बाहेरच्या अंगास |वि. रम्य; मनोहर; सुखावह; शोभिवंत ( जागा, सूति, काव्याथे . 
येउन चिकटतो तो. -छृषि ५०७. [ अर. रून] |१०). रमणीयता-च. मनोहरत्व; सोंदये. [सं. ] रणकः 
इंमा--ी. १ कदलीवृक्ष;$ केळ. “ जाणिजे योगपीठीचा | खी. १ चैनीखातर फिरणे; विहार. २ र करमणूक, [रमणे] 
भेखु। काय हा आरंभ रंमेचा गोरु । ?-क्ा ६.४६२. “जसी रंभा रमणे-शकि. १ कांदींएक विषयाची खा क्या ल _ 
ताडिली । शुंडादेडे बारणे › -ह २.१३४. २ स्वर्गोतील इंदर खी; चित्तवृत्ति आसक्त होऊन रहाणे. pr ns न - 
एक अप्सरा; देवांगना. “ नाना रंभेचेनिह रुपें । झी नुठिजेचि| २ np क रे य, ग कि ती कि 
कदे । › -ज्ञा १६.१२७. ३ वेश्या. ४ (उप) स्थूल, कुरूप विनोद करीत काळ.घालवि . ३ रेंगाळ > ग. अय 
व अन्यवस्यित वस्राची, पिजारळेल्या केसांची वाई, विशेषतः | खेळण्यांत वेळ नाति क म 


- शुख्पी. [सं.] ०तृतीया-सी. १ मा्ेशीपे शद तृतीया. करणे; मैथुनाथे संगत होणे, जुळणे. [ सं. रमण ] रमतरमत- 


अम्नीस| गमत, रमते रमते-क्रिंवि. १ स्वस्थपणे; सुखाने; सहज; बिन 


रे या तिथीचे ब्रतविशेष. ०नेदन-पुत्र-पः कापूर. ˆ अ - † (काम करण इ०); 
विशवावया रंभानंदन । आवेशकरून प । “रावि १४.१७६. त्रासाने; घाई न करितां; विशेष तसदी ह ( जर he 
रेमा-पु. ( चांभारी ) कातडें कापण्याचे एक हत्यार हे ₹ बागवगीचा, चसे, वाज यस 


ड _| क्वि० जागे; येणें; चालणे इ० ). ( रसते रमते हें हिदी रूप आहे). 
ह ह असे. --्ञी. गवत काढण्याचे ते. "पुतळी ae पु. भटक्या, फिरस्ता, प्रवासी माणूस; विशेषतः तीथ 
* खुर्‌प. र 


ट i रममाण-न-वि. रमणारा 
रमजान--पु. अरबी वर्षांचा ९ वा महिना. या महिन्यांत हिंडणारा गोसावी. [रमणे राम ] सममा ; 


मुसलमान लोक दिवसा उपदाम (रोजा) करतात. [ अर. म्नान] र a ] र 
"गाई, रमजानिगाई-खी. रमजान महिन्यांत क्य र मनच प्रचंड रास, ढिगारा ( खरकर्टी भांडीं, उष्टी 
pone eo त. आतक्या फाया टा 


उसो विशाळ; प्रचंड | समळ" रेतीवर किंवा कागदावर काढलेल्या रेघांवरून 
न. प्रचंड, अवाढव्य वस्तु. -वि. विशाळ; ran मा भा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


स्मा २५९२ ९-0 


प्रेषित दनियल यास वाळूवर रेघा काढून त्यावरून भविष्य वतै-|स्वतेत्र ठराव करण्याची पद्धति. याच्या उलट जमीनदारी. [फा. 
विण्याची ही कला शिकविली. यावनां फलज्योतिषशात्ञ. [ अर. |रडेयत्वारी ] रथतानी-खी. रयत; कुळें, शेतकरी, (समुच्चयाने), 
रस्ट] रमली-वि. रमल जाणणारा; रमल्शास्राप्रमाणे भविष्य | [रयत] रयताबा-पु. १ रयतानी पहा. ' त्या राज्यांतील रयतावा 
सांगणारा. [रमल ] ' सुखी आहे. ' २ रयत, कूळ यांची स्थिति, कामें, कतेन्य वगेरे, 
रमा--खी. १ लक्ष्मी. २ शोमा. [ सं. ] ०कांत-नाथ-|३ जमीनीचा सारा-चावडी ( कुळांवर वसविळेली ). [रयत] 
नायक-पति-रमण-वर-? विष्णु. ' रमारमर्णी एकांती।| रयनी--खी. रात्र; रजनी. -माज्ञा १६.३६९. [ सं, रजनी; 
मीनल्या काम नुपजे चित्तीं। ' -एरुस्व ७.५८. २ ( उप. सांके-| म्रा. रयणी ] रयन-द्वस-किवि. रात्रंदिवस. “ मन रयनदिवस 
तिङ ) रडणे; आरडे ( दोन्ही शब्दांत आरंभी र आहे). [ सं. ] | इच्छित परधन परनारी । › -स्तोत्रमाला २२५. 
3क्कांत आळविणें-( विष्णूचे घ्यान, पूजा, आराधना करणें. )| रया--खरी. १ किंमत; सोल; शुण; योग्यता. (मनुष्य, पदाथे 
१ (उप. ) रडणे; भेकरणे. २ पोराम्रेमाणि असहाय्यतने ओरडणे. |घंदा इ० ची) ( क्रिश जाणं). २ वजन; मान; पत] दर्जा. 
३ रमणें गमणें; रेंगाळणें. ०बंच्ु-पु. चंद्र. [ सं.] रमिक-वि. |“ गवताला जी रया तीहि तुला नाहो. ? ३ कांति; शोभा; तेज. 
(ना. ) रमणीय. * तेज शुणे उत्तर ते रया रे। ' -दावि ३७५. 
रमात करणे--क्रि. थट्वेवारी घालविणे. `| रया, ययात, रयायत--खी. १ कींव; कृपा; क्षमा;माफी. 
रमारम, रमारमी--खी. १ बेतासबेत; जमा आणि खच |" सवव तुम्हावर रयात करून ... ! -थोमारो १.४५. -पेद्‌ २१. 
यांची बरोबरी; तोंडमिळवणी; नफा-तोटा सारखाच असणें, १४७. २ अदव. ' परंतु तुम्ही आतां शात्राची आज्ञा उलट करून 
होणें. ' यंदाचे व्यवहारांत तोटा नाहीं, नफा नाहीं, रमारमी| आपले मगरूरीने रया सोडन देऊन त्या सतीस मारितां. ' -ऐटि 
झाडी. ? २ समता; सारखेपणा=( गरीब-श्रीमंत, नफा-तोरा,| २.३२४: ३ भीड. ४ दान; देणगी. ( क्रि० देणं; करणं ). [ भर. 
बरे-वाईट इ० चा ) ( क्रियाविशेषणा सारखाहि उपयोग होतो. )|रिआयत्‌] 
रसुजी, रमोजी--बि. १ विनोदी; गमती; विचित्र; चित्ता- रया, रयाया, राया--खी. प्रजा; शेतकरीवगे, “ किफा- 
क्षक; इसविणारा (वक्ता, त्याचे भाषण). [ अर. रमूज ] यत सरकार व रफायत राया. ' -रा १५.११३. [ अर. रआया 
रमूज-खरी. १ खेळ; करमणूक; गंमत; मौज. ` कोण दिसेना | रयत चे अनेकवचन ] 
भ्राणप्रियकरे, चळ रंगमहालीं रमूज करूं। '-सला ३४. २ स्वतःची | रयान-नी--पु. रयत; प्रजा. “ मौजे मजकूरचं रयान १ 
करमणूक करून घेणें; खेळणे; विहरणे. ३ झालेलं मनोरंजन, कर-| कुळकणी, ' -समारो ३.६७. ब र 
सणूक. ४ ( समासांत ) मनोरंजक पदार्थे, वस्तु. जसे- रमूज-| रयाळ---प. एक चांदीचं नाणं; स्पेन देशांतील एक नाग 
बाग-रान-शोत-वाडा-गायन-नाच-तमाशा-वाणी-भाषण इ० | किंमत अजमास सहा आणे. [ स्पॅनिश; इं, रियल ] 


EE 
Dorr, SS 


[ अर. रद ] र र--ज्ी. रडगाणे; चिरचिर; कुरकुर. (क्रिश करणे ). [रइ 
रम्य--वि. रमणीय; मनोहर; आनंददायक; सुंदर. [ सं. ] चे आद्याक्षर ] 
रस्या--खी. ( संगीत_) विसाव्या श्रतीचें नांव. [ सं. ] रच--पु. ( कु.) रोह; पालेभाजी, भात वगैरेचा अति लह 
रय--पु. वेग [ सं. ] अंकुर; रोप. [ सं. रुहू=र्जणें ] भय ब 
रयत-रय्यत--खी. १ प्रजा ( राजाची ). लोक, जनता.| रव--. १ ध्वनि; शब्द. ° परवामलोचनेच्या ऐकोन श 


“ कौल देऊन आज्ञा केली तर रयत उमेद धरून किर्दी करतील, '|या विलांप-रवा । ? -सोसभा ५.३४. २ नांव; कीतिं; > 
-रा ६.१४८. ` रानांत कोठें पिकें आहेत तेये उपद्रव वहुत | गुणाजुवाद. ' कीर्तिचा तरि जगीं रव ह्याचा | [ स. सारा 
होतो. रगडा दिलगीर. '-ख ११.६१३. २ कूळ ( शेतमालकाचे); | करणे ] रबळ्ा-पु. ( व.) गडबड; कोलाहल. रेस 
शेतकरी; जमीन कसणारे लोक. [ अर. रइयत्‌] ०भाग-पु.| रव--पुखी. १ रस्ता. “ मंगळवेढ्याचीं पांचसात खेडी र 
रयतेचा, कुळाचा वांटा, मेहेनताना. ०रज़ाचन्ती-खी. रयतेची लागतात. ' -ख ११२३. २ परिपाठ; शिरस्ता; चाळ, रूढी. दत 
खुशी. “ पाऊस कमी, पिकें तमाम वाळतात, त्यामध्यें रयत | एक वेळ लटके पडळे म्हणजे मचुष्यास पुन्हां जवळ २ > 
रजावंतीने वसूल घेतच आदं ' -ख ५.२४०९. ०चार-क्रवि. नाहीत. येयील रव या प्रकारचा. ? -रा ८.२२०. रेरा 
कूळ अगर प्रजा यांशी प्रत्यक्ष रीतीनें; प्रत्येक कुळाशीं स्वतंत्रतः /४ वदा; परंपरा. ५ रवण पहा. *पडणे-वाट होणे, रहदारी हांका 
्वारी-वारी; ०पध्दृत-ख्री. रयतेनें जमीनीचा वंशपरंपरेने |" रव पडली पहा उंट तेरे किती सौदागर देशावर ' 
.डपभोग घ्यावा अशी व्यवस्या;प्रत्येक कुळाशी सरकारनें साऱ्याचा | आरोळ्या देति भयेकर.मागे चुकुन डोंगरी शिरके। ' 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ढा १९+ 


रवका २५९३ र्वा 


9 reer be 
र्‍ऱ->>----.॥.,,-<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>र्‍र्‍ऱ>>>>र-- >>>. 


य 
TIT ame) 
>>>>>>>>>>>>>>>>>> 


‹ आज मोंगलाची रव पडल्यावर बैले, ढोरें कांहीं तटें आलीं. ' | रुचदाळणे-सक्रि. १ तुडविणे; पादाक्रांत करणे. 
-पेद्‌ १-१९. २ डिवचणे; कुसकरणे. ३ ढवळणे ( नासाडी होईल अशा प्रकारें); 
रचक्रा--पु. एखाद्या रवाळ पदार्थाचा जमलेला, तोडून काढ | घुसळण; हलवणे; रंदाळण ( पाणी, चिखल). रबरचीत-वि. 
हेला लहानसा डोळा; तुकडा; ( गुळ, मध, तूप इ०चा ). ओळीच्या ओळी असलें; पंकतीच्यापंक्तीसह “ अंगीं रोमांच 
“ कलिंगड चांगळे असरे म्हणजे त्याचे रवके तोडून खावयास |रव्रवीत। स्वेदविंदू डळमळीत। ? -एभा १४.३१७. [रव द्वि. ] 
बरें. ? [ रवा ] रावंदा--पु. वाळळेला पाचोळा; मुख्यत्वेकरून उंसाचा 
रचखदळ-लीन. नाश; दाणादाण. पाचोळा. [रव ] 
रंबखळ-खला-खाळा - रंवखळणे - ल्लाळणे, रंव-| रवरव--पु. १ किड्यांनीं भरलेला नरक; एकवीस महा नर- 
टळ-टळा, रंवटळ्णे-टाळणे--रंबदळ, रंवदळणें पहा. | ांतील एक नरक. “ररव कुभपाक भोगिती यातना । नये नारायणा 
रवखांब--पु. मजल्याची उंची वाढविण्यासाठी किंवा छप्पर | करुणा त्यांची । ' -तुगा २४११. २ बुजबुजाट (माझा, उवा, 
उंच करण्यासाटी भिंतीवर जं खांब वसवितात ते प्रत्येक. घराच्या | डांस इ०चा ). -क्रिवि. वळवळ करणाऱ्या किड्यांनीं बुजबुजल्या 
` खीस ज्या खांवण्या देतात त्या प्रत्येक. [ रवी+खांब ] प्रमाणे; बुजबुजाट होऊन. (क्रिश किडे पडणे). [ सं. रोरव ] 
रचण--खी. १ रांग; ओळ. रव पहा. २ ( मदाजु. ) वावर-| ०नरकवास-अ. १ रवरव नरकांत वास. २ (ल) अतिशय वाईट, 
ण्यास प्रशास्त स्थळ. * पृथ्वी एवढे रवण असे. ? ३ वेळ; प्रहर. दुःखकारक स्थळ; प्रसंग, 
‹ रात्रीच्या रवणीं फिरत जाऊं नकोस. ? ४ गस्त. रचणवाळा-| रवरच, रवरची--खी. १ बधिरता ( अवयवांची ); मुंग्या 
पु. गस्तवाला; गस्त घालणारा पोलीस शिपाई. येणं. २ कणकण; कचकच ( ज्वराची); पहारे; आंग मोडून येणें 
रवणदिवली, रवणदिवा, रवणदिवी--पजी. (प्र.)|३ पोटांत विष गेल्याने होणारा दाह. ४ विंचू चावल्याच्या वेदना. 
रोवणदिवली इ० पहा. ७ मुंग्या चावल्याने होणारी आग; हुळहुळ. ६ अक्कडकारा, पिंपळी 
रवणे--करि. ( कु.) राहणें. इ०खाक्षयासुळें जिभेची होणारी चुरचुर,झणझण. -क्रिवि. गर्दी श 
र्‌( रं )चर्ण--रोवणें पददा. FT पुष्कळ. [ घ्व. ] रवरवणं-क्रि. शरीर किंवा ड bs 
, रवेथ--पुन. आपलें खाद्य प्रथम अर्थेवर गिळून नंतर ते| युक्त होणें; खर होणे. रचरची-खी. १ एक प्रकारच आप 
सोईच्या वेळीं पुन्हां तोंडांत आणून पूर्णपणे क झाड व त्याचे फूल. हें जिभेवर ठेविलें असतां रवरव सुटते. २ 
र ॥ स. रोमंथ ] रंवंथणे-क्रि. १| रवर पहा. 
म्हशी इ०ची क्रिया ); चर्वण. [ सं. रोमंथ ] ० वेळ खात] रवला-प. (सोनारी ) नवार गुंजांच्यावर वजन असलेल्या 


रवंथ करणें. २ एखादा पदाथे चघळीत चघळ द 
बसणें, रेवर्थे-न. अनेक प्रकारचे उटेमाष्टे अन्न एकत्र कालवलेलें,| सोन्याचा आटवून तयार झाळेला गोळा; रका पहा. 


= ०कां साठीं ठेवलेले असते तें. २ आंबो-| ' रवख- 3 (बे.) जोर. [ ख ह्वा सं. रय] 
० मंच Ue रचसड--जी. (व.) विपुलता. आंब्याची गेल्या सारली 


र १ - आ तेव्हां तुम्ही आला नाही. ' 
. रवथो--पु. ( गो. ) कोरड्या खरजेतील कीड. "द्वरप रवसड झाली तेव्हां तु डा हाक 
(गो. ) खंथा शिह्कक ठेवणे; रोगाचे मूळ शिलक ठेवणे. रवसडणे--कि. आवेशाने चाळून जाणे; रवसडून, जोराने 


ग. खंदी क लि 
रवंदुर्ण--क्रि. तुडविणे; नाश करणें. ˆ रंदी सद्दर राजा युर।| अंगावर चालून जाणे. [ | 
सोंडे कवळी स्वर्ग स्ट हे -एभा ३.५१८. ( जुनीप्रत ) रवळण- ग. hese का सी 
रंबद्ळ, रबंदळ--सी. रहदारी. ' शहराची दछ वाढली.?. रवळनाथ-स गोमंतकात फा: पास 
रबंदळ, रचंद्ळी, रंवदळ-ळी-_ली. तुडविले जाणे; | कूळ-न. १ ( गडा र घ i न 

’ उ ची र्ता 

; नाश; खल, गवत इ०) तुडविणे; | दिवस देखील बेगमी ना ; 

हित बोः ना (र पदार्थाची अव्य-। ( गो. ) बावळट मशुष्यः [ खळनाथ--कूळ ] रवळिया-ज्ली. एक 

वस्था; नासाडी किंवा दुदैशा. ( क्रि" घालणे; करण; पडणे; होणें ). | छद दैवत. [ प्रा. ] 


८खरोबरामाचीं 5 ६. रवळा-ळी-रोवळा, रोवळी पहा. न 
सरोवरामाजी कमळी । गज करी रंवदळी । ' _एशस्व १ ३ स्थळा कग ( बेहुदीची दारू, साखर वाळू इ चा ): 


क अ कमग क, र i मोकळे त ब « दिठी वियाचा खा । नागर इया ठेवा । * -अस ९.५. २ मध 
मोबेकरांची ती ` ्ाली.? -वसईची मोहीम. | किंवा कढ़विळेरें तूप ६० न डिबचतों ठेबून दिळ असतां. त्यांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्वा २५९४ रची 


जे कण उत्पन्न होतात ते. ३ भरडळेरुं गव्हाचे पीठ, सांजा, | रोखे, सनदा, पावत्या इ० चा कागद. २ पावती. “ वाकी रसद 
कणीक, तांदळाचे पीठ, इ० कांतील जाडा कणांश राहतो तो. | हुजूर शा ८०० पैकीं रवासुद्गी सेटी खाटक हुजूर-वाजार लस्कर 
४ खडा; ढेप, (गुळाचा, साखरेचा ). “ जे गोडी नाबद्रासी । शा १०० ' -रा १५.१०१. दे नक्तीचा जमाखचे.-इनाम ४९, 
तेचि वेगळी खेयासी । ? -एभा ४.२६१. ५ सोन्याचांदीचा|[ फा. रवनाझुदा=पावता झालेला ] 
रज; सोनें आखून बारीक असा गोळ आकाराचा केलेला ल्हान रवाळणें, रवाळे-न. सोनाराचें एक हत्यार; गडटीच्या 
गोळा. ६ दिव्यामध्यें तापलेल्या तेलातून बाहेर काढावयाचा द्रामथ्यें सोन्याच्या मण्याची दोन छक्लें तयार करतांना 
सोन्याचा किंवा धातूचा तुकडा. “ त्या सतीनें रवा काढिला. ? सोन्याच्या तुकड्यावर उभी करून वर ठोकले असतां, वरचा ठोका 
-चाडबाबा २.६३. ७ जो उगाळतात, ज्याचे गंध कुकू, वगैरे|सोसणारी (रवीसारखी) काडी; नक्षी उठविण्याचा खिळा. 
करतात तो तांवडा हळकुंडाचा तुकडा; विशिष्ट क्षाराचीं पुटें देऊन [रवा ] 
तांबडे केळेलें हृळकुड. ८ रहाटाच्या कणेकडास बसविलेळे आढीस| रचि--खी. (कों. ) गलबतावरील चारी वाजूस वावरतां 
जोडणारे उभें लांकूड. ९ दागिन्यावरील कंकर; पेरांच्या आवटीची | येण्याजोगा माळा. 
. मुद्रा, ठसा; सोनाराच्या पेरांची आवरी नांवाच्या उशषांतील खांच| रचि. १ सूये. २ अके; स्दैचं झाड. ३ उजवी श्वास- 
( ज्यांत सोनें, चांदी, इ० चा पातळ पञ्जा टोकला असतां त्यांत | नलिका; इडानाडी. [सं.] ०कांत-पु. सुयकांत; स्फरिक. 
फुगा उत्पन्न होतो). ०काढणें-सोनें चांदी इ० चा रज किंवा | ०ग्राचा-प. सुर्यकांत; ज्यांत सूर्याचे किरण एका बिंदूत केंद्रीसूत 
तुकडा तापलेल्या तेलांतून हाताने बाहेर काढणं; एक दिव्याचा |होऊन विस्तव पडतो असा एक दगड. [ सं. ग्रावन्‌= घोडा] 
प्रकार. रवा अथे ६ पहा. रवाळ-वि. १ जाड्या कणांच्या रूपांत |०छिट्र-न. झरोका; ल्हान प्रकाशद्वार. “ ऐसा सुग्रीव विखपत । 
असलेले; दाणेदार; कणदार ( तूप, मघ, साखर इ० ). २ खरी- मी शुतोनि पडलों विवरांत । भ्रमण करितां अकस्मात । देखिले 
पेक्षां मोठा ब पत्रीपेक्षा लहान (कोळसा ) -खीन. सोनाराने एक | तेथे रविछिद्र। '-भारायुद्ध ४.१०३. ०तत्त-वि. उन्हाने तापलेला, 
हत्यार. रवाळणे पहा. ` करपलेला, पोळलेला. 'जसि बहु रवि तत्ता सावली गोड वाटे । तसिं 
रचा--क्रिवि. चालू; विद्यमान. ` आपणांस इनाम... |वनि पतिलाडें मानिता कोड वाटे। ? [ सं. ] ०तनया-ली. 
कारकिर्दी-दर कारकिदी मोकासियानीं माजी सुतैन रवा अस्त, '|यसुना. [स.] ०मडळ-ळ्-न. सूर्यबिंब, [सं-] "वार-, 
-रा १५.१४५. [ फा. रान्‌] ०दार-घु. अनुमोदक. ' तुम्हीं |चासर-पु. आदितवार. ०स\क्वसण-न. ९ सूर्याचें एका राशीतून 
सरकार नुकसानीचे रवादार कांहीं नाहीं.-रा ७.५६. [फा. रवा+|दुसऱया राशीत जाणें. २ विदेषतः मकरराशींत जाणें; मकरसंक्रमभ; 
दार] ०रास्त-वि. वहिवा्ीतील; शिरस्त्याचें; परंपरागत व |संक्रांत. ०क्रमणाचे तीळ-पु. ( अव. ) संक्रांतीच्या दिवशी 
योग्य. [ फा. ] वांटावयाचा तीळगुळ, हलवा. ०खुत-पु. १ ( सूर्याचा मुलगा) 
रवानको-गी--स्री. १ बिदागी; जातेवेळची देणगी. | यम; कणे. “ पंथ पुरिंचा रविसुत पुरे आतां । आड करावा भव" 
“रवानकीचीं वन्न. ?-रा १२.१९२. २ पाठवणक; पाठविणे; सिंधु ऐसा नव्हता । ' -तुगा ४१११. २ ( सांकेतिक ) कणे(कान)- 
३"पत्रोत्तर; उत्तराकरितां पत्र पाठविणे. “ श्रीसंत वसईचें मुक्कामी |“ अलि कुलवहनाचे वहन आणीत होतें। ...रवि सुत महिस 
- असतां बहुत पत्रें आपलीं आलीं व त्यांच्या रवानग्याही बहुत | फार दुःखात झाला । ' -कूटःछहोक. [ स. ] 
जाल्या. १-रा ६.५८२. ४ मालाची निगेत; विक्रीस जिन्नस पर-| रची--खी. १ दहीं घुसळण्याकरितां ज लांकडाचे यत्र करतात 
गांवी, दुरदेशीं पाठविणे. '५ कांहीं एक कार्याच्या उद्देशानें देश्ांतरी । तं; घुसळण. २ घराचा मजला किंवा छप्पर उंच करावयाच 
फौज पाठविणे, दारूगोळा गलवतें इ० पाठविणे. ६ पाठवणीच्या | असतां भिंतीवर जे ल्हान खांब ठेवतात ते प्रत्येक; घराच्या तुळ्या" 
वेळीं द्यावयाची आगाऊ खर्ची. लोकांस रवानगी नार्ही. ?-पया |वरच इंद्रकट दिळें असतां मांडावण ठेंगणी होते म्हणून र 
३२४. [फा.] रवानगी चिट्टी-ल़ी. परवानगी; परवाना; |तुळयांबर असे दीड-दोन हात उंचीचे खांब देऊन माळ्याची 
अजुज्ञापत्रक; पासपोरे. रचाना-पु. परवाना; पास. -वि. पाठवि-|वाढवितात. ३ पखालींत वरून पाणी भरतांता तोंड ( सुँढा ) उघ 
लेला; घाडलेला; प्रेषित; मागेस्थ केलेला ( कागद, माणूस, ६० ). रहावें म्हणुन त्यांत ज्या बांबूच्या कांबट्या घालतात त्या प्र्त 
(क्रि करणें; होणे ). रचानाचंद्र-मिती-पुली. ज्या दिवशीं | (र्या असा अव. प्रयोग). [ रवा ] ०दोर-प. घुसळण्याची दोरी. 
कागद-पत्र-रवाना होतं त्या दिवशींचा चंद्र, मिती. [ फा. ] | रवी---जी. गुऱ्हाळावरील अकरा माणसांचा समूह (१ 
रवाखुद गी--ली. १ सरकारी कागद ( दस्त ऐवज, हुकूम, | गुळन्या, १ जाळव्या, १ पेरुन्यास्तुकंडे करणारा, २ 
आहा इ० ची नोंद ज्यावर करतात तो ); दस्त ऐवज | द्वांकणारे, २ ऊंस चरकांत लावणारे, ४ फडकरी-ऊंस कापणे, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१५.२१९. [ फा. रविश ] रवेश्वार-पु. चालीप्रमाणें; योग्य. 


व र्वे २५९५ स्स 


वववचचव्क्क्क्न्क्क्म्म्न्क्म्म्म्न्क्क्म्म्न्म्न्क्म्नन्क्म्न्न्मि 
आणणें, पाचुदा गोळा करणें, गुऱ्हाळघरांत आणणे इ० कामें | 
करणारे ); (सामा. ) युऱ्हाळावरील कामकरी संडळी. 

र्‌वे-पुअव. (कों. ) रहाटाच्या कणेकडाचे आरे. रवा पहा. 
०कड-न. १ रहाटाच्या आंसाभोंवतीचा आरा. २ चाकाचे 
आरे काढण्यास योग्य असा लांकडाचा तुकडा. रवा पहा, [ रवी+ 
काष्ठ ] 

रवेश-स--स्री. चाल; रीत;पद्धत; वहिवाट;रिवाज रव पहा. 
* इन्साफाची रवेश दर्किनारा ठेऊन खुंद-गर्जीवर नजर देऊन साष्टी 
सरकारांत देण्यविषयी ताकीद न केली. ! -ख ७.३५७०. -रा 


कोण मानितो विश्वास । निवडे तो रस घाई डाई? -तुगा 
३३६२. ११ खाणीतील मीठ; खनिजक्षारः (गंधक, सो चुत इ०). 
१२ पारा. १३ पुरुषाचे वीये किंवा रेत. १४ विष. १५ उत्तेजक 
र्य ( तेल, मसाला, साखर, मीठ इ० ) ( संस्कृतमध्ये असे अनेक 
प्रतिशब्द या शब्दाला आहेत). १६ पाणी. 'तरी नुरोनि वेगळेंपण। 
रसीं मजिनं लवण ' -ज्ञा १७.१८. १७ दूध. ` कथा सुरभिचा 
रस स्वहित पुष्कळ स्वादुहि । ? -केका. १८ रसायन; औषध. 
' पं कळांतर गांटीं वांधिजे। मग पुढिलांचे काज कीजे। पूजा 
घेऊनि रसु दीजे। पीडितांसी ' -ज्ञा १७.२८७, १९ नारळाच्या 
रसांत गूळ मिळवून तयार केलेले पातळ पेय. [ सं. ] सामाशब्द- 
०कस््-पु. १ रसञ्चता. -शर. २ रसाचा कस; रंग; वहार; गोडी. 
( क्रि जाणे; घेणे ). ¦ भोग आतां रसकस घे बरी हो संधी साप- 
डली 1? -प्रला १९९. [ रस+क्रसणे ] ०केळी-खी. ( महानु. ) 
रसकेलि; नवरसाची क्रीडा. “ जेही रसकेळि खेळति मनें । कळा- 
विदांची. ? -भाए २७२. [ सं. रसन-केलिस्कीडा ] ०गुरला- 
गोटळा-पु. ( व. ) एक वंगाली गोड खाद्य पदाथ; एक प्रकारची 
मिठाई. ०द्‌-पु. मेघ. [ सं. ] ०पूजा-खी. औषधाबद्दची किंमत; 
वैद्याची फी. “ रसपूजा धरोनि पोटी । वैद्य औषधांच्या सोडी 
गांठी । ' -एभा ११.१०४४. ०बाळ-बाळी-वेळी -बेळ-खी: 
केळ्याची एक जात (सोनकेळ्याप्रमाणे ). [ रस+का. वाळे्केळ; 
का. रसवाळे ] ०भंग-पु. १ गोडी जाणे; काव्यग्रंथ गाना दिसंबर्थी 
वाचकश्रोत्यांचा विरस. २ बेरंग; सौंदयेनाश. ३ उत्साह, उमेद, 
सरु. एक विलायती खेळ, दोरी खेचण्याचा खेळ; दोरखेंच. यांवर विरजण पडणे. [ सं. ] ०भरित-वि. १ रसाने युक्‍त न्य 
(इ भफ वॉ. भरलेल; रसपूर्ण; ०». र is 
(इ. ) रग ऑफ वॉर. लेले; रसपूर्ण, (फळ इ०). २ (ल) द नि 

रस--पु. १ चव; रुची; स्वाद; जिव्हेनें खारट, तुरट, गाड मनोरंजक; सुंदर ( भाषण, वंन, ० ). [सं.] भ 
६० जो पदार्थाचा धम समजतो तो,  पुरमिदुर्धपान रस मजला | रसाने भरडला ( फलादि पदार्थ ); रप; रसाळ, त्रच 

: न्नी, परें देण्याची रीत; किमयेची रीत. “परी मात्रेचेनि 
समजे ।' -मोअनु २.७. २ चीक; द्रवः पान, फूल, फळ इ०तील भावना. ए ९ १. द 

न मट माचा क अङ. |मापें। दिव्यौवध जैसे घेपे । कां कयिछाचें कीजे रूपं! रसभावनी। 

पातळ अंद. ३ ऊंस, आंबा यांतून निघणारा द्रवपदाथे. ४ अक. भा पोख्न जमा लनन व 
५ अन्नाचे रक्त व्हावयापुवीचें रूपांतर; शरीरांतीळ ज्या अन्नापासून | -श्ञा १९:४४ Rr र _ वि. (रपण) जार व 
रक्त व घाम बनतो ती अन्नाची अवस्था. ६ धातूचे द्रवरूप; पाने आहे हरे े टी इसे । ते ग्रस यत 
कोणत्याहि घातृचा वितळून केलेला इवपदाै; सोने, चांदी इ०ची | यानंदस्पे । दिठी रसम सा सकरेकातीये दिवसी 
अमिसंयोगाने झालेली द्रवरूप स्थिति. ७ ( साहित्य) अंतःकर- इवत्वचि ' जश्च ) नजय लट जागात पवास त 
णाच्या वृत्तीचे कांहीं कारणानें उद्दीपन होतें आणि त्या उद्दीपित कक आणि गूळ हीं दोन पात्रात ७ र 


झालेल्या इत्तीच्या अनुभवाने किंवा अवलोकनानें अनुरूप विचार | तो; संकातीरचे इळदीकुकु. [रस आणि रंग] ०राय-यु. (महाड) 


प्रकट करण्याची प्रेरणा होते तिळा रस म्हणतात. रस नऊ आहेत- | इगाररस. “ निर्यास गेलें । रसरायाचें।' -भाए ९९. ०वडी-खी.' 


डं i हरभऱ्याच्य 

शुंगार, वीर, करण, अदूसुत, हास्य, भयानक, बीभत्स, दर व शांत. | तोंडीळावण्याकरिता be र १( ग्र) 
त्ते प क. यावो लामे। ' -ज्ञा १०.७: ८ ( ल. ) | पिठाच्या वड्या करतात त्या; प र र क , 
गोडी; आवड; रामः मनोरमता; मोहकता ( असंग साहित्य, | रसवती; वाणी; वाचा (रसाचे अधिशन मा MR 
3 न च H (| 3 i 
भाषण, ब्यापार इ० तील.) 'वचनांत कांही, रस नाहि पाही ।' बसत, ९ तक तयार चेलं सगे वांगे; 
-डोळावती. ९ प्री ति; प्रेम; अनुराग, १० कस; योग्यता. ' ऐसि-| मसालेदार रसान युक्त अस समल र 


रंवेया--पु. पखालीचं तोंड भरतांना उघडे रहावें म्हणून 
क]र्यांची रचना करतात ती. खी अथे ३ पहा. [रवी ] 

रशना--खी. १ दोरी. २ लगाम. ३ केवरपद्टा, [ सं. ] 

ररोळा--वि. रसभरीत. * बूट गंगु हैवतीचे रेळे रिझाऊ। 
निवडक अक्षर अथौ बहुत सजाऊ।'-प्रला १५३. [ रसाळ; हिं. 
रसीला ] 

रक्षिम--पु. प्रकाशकिरण. ` कां रश्मी इन सृगजळा-। 
पासूनि अकेमंडळा। ? -ज्ञा १५.५३०. २ दोरी; रज्जु. ३ लगाम. 
[स.] ०कर-पु. किरण, ` तेथूनि फांकती रश्मिक्रर । ' -ज्ञा १५. 
४०४. [ रङ्मि+कर ] ०राज-पु. सूये. “ कां उदितें रदिमिराजे। 
लोपिलीं चंद्रादि तेजें। › -ज्ञा १४.४६. -, 

रक्शी --खी. दोरी; दोर. [ सं. रदिमः हि. रस्सि ] ०खेच- 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ शब्दामध्ये पहा. रला-रस्ला-पर. १ पुष्कळ रस असळेली भाजी; 


रस . २५९६ ण्स 


ऱ्म्न्स्म्म्म्मनमन्क्म्म्ममम्ज्य् 


ह > > न्न्न्नन्न्त््च्त्क््च्च्क्त्क्क्त्त्त्त्त्तक्त् = 
भरलेले बागे (भाजी ). ०वान्‌-वि. १ रसभरित-युक्त-पूणे. २ | खमंग; चांगले; मुरलेले; चमचमीत ( पाक, लोणचे, ओला पदाथे) 
चवदार; स्वादिष्ट; मिष्ट. [ सं. ] ०विक्रय-प. (तेढ, मीठ,ळोणी, |७ रसिक;रसञ्ञ. * तुं सांग तो वर तुळा रुचला रसाळे । ' -नळ ९१, 
साखर, दूध, तूप, ई० ) रसाळ, पोषक पदार्थाची विक्री. शाज़ांतं |रसाळी-ख्री. १ (व. ) आंवरसाचें जेवण. ` अंबादासपंत 
हा दोष मानला आहे. [ सं.] ०ब्त्ति-ली. शृंगारादिक रसभाव. | खाड्याच्या येथे दरवर्षी एक रसाळी होते. ' २ ( कों. ) उंसाच्या 
(क्रि० प्रकट करणं ). ` येथ विभूती प्रतिविभूती । प्रस्तुत अजुंना |चरकाचे खालचे लांकूड, काठवट. रासिक-वि. ९ ममेज्ञ; गान, 
सांगिजेती । त विद्दा रसवृत्ती । म्णिपैल कथा । ! -ज्ञा १०.४१. काव्य इ० रसावर बिशेष प्रीति असुन त्यांतील मर्म जाणतो तो; 
जसरोय-खी. स्वयंपाक; पक्कान्न. ' जेसी रांधवणी. रससोय निकी । सहृदय. २ थट्टा-मस्करी, भाषण इ० द्वारा दुसऱ्याच्या आणि 
करूनिया मोले विकी । ' -ज्ञा २.२५४ -अस्र ५.४२. ०स्वादन- | आपल्या अंतःकरणप्रवृत्तीस विनोद उत्पन्न करील असा. ३ गमत्या; 
न. ज्ियांच्या शुगारचेष्टांचं वैगरे वणैन ऐकण्यामध्यें असलेली श्रद्धा, विनोदी. ४ आवनाश्रथान, ५ चवदार; स्वादिष्ट; मधुर. ६ (ल.) 
गोडी. “हावभाव कटाक्षयुण । सुरतकाम निरूपण । तेथ ज्याचें |( काव्य ) आल्हाददायक; सुखोत्पादक. [ सं. ] रासकत्व-न. 


श्रद्धा श्रवण रसस्वाद त्या नांव ' -एभा ११.७०७. °ज्ञ-विः १ | १ माधु. २ रसिकता. -ज्ञा १८.३४७. रसिक रसीला-ि. 


रस जाणणारा; रसिक; ममैत्ञ. ' पुष्पाच्या मकरंदाचा. रसज्ञ र रसाचा खरा खरा भोक्ता; इंष्कवाज. [रसिक+हिं. रसीला=रसदार ] 
सारखा दुसरा कोणी नाहीं. ? २ योग्यता जाणणारा; महत्त्व ओळ- |रसरोत्पक्ति-ली. १ रसाची उत्पत्ति,निर्मिति. २ विनोद; हास्य; 
खणारा. ३ रस, भावना, इत्ति ओळखणारा. [ सं. ].°श्ञता-खी. [सं.] 

रस जाणण्याचा गुण, पात्रता. '्ज्ञतावात-ज्ञानचात-खीपु. रस| रस--पु. पारा; पारद धातुः ०क्ापूर-पु. पारायुक्त पांढरा 
जाणण्याखेरीज बाकी सवे इंद्रियांची ज्ञानशक्ति यांचा नाश करणारा |कापूर अगर कापराचा गंधक, पारा, मीठ इ० शीं केलेला संयोग, 
वात. रसरसणे-अक्रि. १ रसाने पूणे भरून असणे. २ (अभि) | मिश्रण; एक औषधीपदाथै, [ सं. रसकपूर ] ०पुष्य-न. पाऱ्याचा 
प्रज्वलित असणें; घगधगणे;प्रखरणें. ३ तापणें; जळजळीत असणें; |एक सयुक्त पदाथ. -पदाव १७२. [सं.] *र!ञ-पु. एक औषध; 
जळजळणे ( तापांत अंग, डोळे, उष्णतेने पाणी, तवा इ०. ४ | मौकितक, प्रवाळ, पारा, सोनें, चांदी, अभ्रक, कांतलोह, वंग या 
ऐन तारुण्यांत, भर ज्वानींत असणें. ५ भर-भरांत असणें ( देवी, सर्वाची भस्मे समभाग घेऊन त्यास गुळवेलीच्या रसाच्या आणि 
गोवर, ज्या त्या हंगामांत उत्पन्न होणारे पदाथे) किंवा संतापाने. शतावरीच्या रसाच्या सात सात भावना दिलेलें रसायन. हें उर 
‹ संजयो विस्मयें मानसीं । आहा करूनी रसरसी । म्हणे कैसे पा |क्षतनाशक व कामोद्दीपक आहे. [ सं. ] ०रीति-खी. रासायनिक' 
देवेसी । द्वद्र यया ?-ज्ञा १४.४११. [रस घ्व. ] रखरखीत- पद्धत. ' जसा रसरीति मरतां। राखिला विषें । ! -ज्ञा १८.१ ९२. 
शीत-वि. १ रसाळ; रसपृणै. २ भर ज्वानीनें युक्‍त; तारुण्याने | ०रूप-न. रसायन रूप. ' सते लोहे होती। ते रसरूपे जिती । 
मुसमुसलेली. ३ प्रखर; प्रज्वलित; तापून लाल झालेलें. ४ पिवळा जळोनीं इंधने येती । वन्हिदद्दे । ! -अग् ३.५. | रस्त ] 
०ञुख्दि-ली, पारा द्ध करणें, मारणे. ०स्िंदूर-प. एक रासा 
यनिक औषध; मात्रा. ( पारा, गंधक व नवसागर यांपासून केलेली 
[सं.] ०सिध्दी-ली. १ रसायन शात्राचे ज्ञान. २ किमया; 
रासायनिक गुणांची निर्मिती करण्याची कला अवगत असणें. रखो 
जन-न. डोळयांत घालण्याचे एक औषध; पितळभस्म, 4२८ „ 
बकरीचे दूध व भाग यांचें मिश्रण आटवून केले अंजन. ' नेत्री 


रसांजनाचें अंजन । ? [ सं. रस+अंजन] रखायण-न-न. १ र 
में ब इतर औषधें. 


मसाला इ० घालून केळेळें पातळ तोंडीलावणं ( बटाटा इ०्चे ). 
२ मांसाचे कालवण. [सं.] रखाधिपति-पु. वर्ण. [सं.] 
रखाभास-ए. १ कृत्रिम, खोटी भावना; अनुचितपणे प्रवृत्त 
केळेला रस. उदा० पशुपक्ष्यादिकांचा झुंगार वणेन करणें, हा शुगार- 
रसाभास झाला. २ अशा तऱ्हेचे काव्य अगर नाटक. ३ स्थायी- 
भाव नांवाखालीं येणाऱ्या अ्टरसांपेकीं एकाचे केळेछें खोटें आवि- 
करण; अश्रा रसाचें ( क व्य, नाट्य रूपाने ) केलेले दिग्दशन. ४ | गंधक इ०कांचा रांधा करून केलेल्या मात्रा. भर 
कांह खोट्या बतावणीनें खरी भांवना दडवून ठेवणे. [ सं. ] पै रसायनें तै गोड । जें आरोग्य देहीं। ' -ज्ञा १०१”: R 
रसाल-ळ-वि. १ रसभरित; ज्यामध्ये रस पुष्कळ आहे असा |रसज्ञ, सिद्ध पुरुषाने तयार केलेलं अमत. ३ रसस्तिदिः घावुपरि गते 
( फलादि पदार्थ ). २ रसयुक्त; मधुर; गोड. केळीचें दळवाडे । | विद्या; किमया. ४ ( रसायनक्रिया करतांना फार चपळाई ठा 
हळू पोकळ आवडे। परि फळोनिया गाढें। रसाळ जेसें। '-ज्ञा [यावरून ल. ) अत्यंत निकड; नेट ( क्रिश लावण; लाग 
१३.२१२. ३ चटकदार; मनोरंजक; आवडेलसे (भाषण). “ आतां ५ ( कु. ) रस; शिकरण. ' केळ्याचे रसायन. [स ` 
टाकून बहुत शब्दजाळ । बोरे रामकथा रसाळ । ' ४ वरका फणस ०क्रिया-कार्य-क्षीन. निरनिराळ्या पदार्थोचा 
आस दुसरें नांव. ४ गमतीचे; विनोदी दास्यजनक { भाषण) ,५ |ब्यापार. ०शास्त्र-न. एथ्वीवरील पदार्थाच्या घटनत 


. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


होणाऱ्या 


| 


रखकणे २५९७ रसोई 


फरकांविषयीं ज्या शाज्रांत सांगितळें आहे तें शाख; यांत धातु व खजिन्यांत भरलेल्या रकमेच्या तारणावर घेतंठेला ( गांव, 
अघाठु यांच्या संयोग-वियोगाचे विवेचन केळेळें असतें. (इ. ) | प्रांत ); सरकारांत रसद देऊन घेतलेला. [ रसद ] र 
केमिस्ट्री. रसायनाकषेण, रसायनप्रीति-नबी. ९ विजा-| रसना--खी, १ चव; आवड. २ जीभ; जिव्हा. [ सं. रस्‌= 
तीय परमाणु ज्या शक्तीने एकत्रित होतात ती शक्ति. (ई. ) केमि- | रुचि घेणे ] रसर्मेद्रिय-न. (चव घेण्याचे इंद्रिय) जीभ; [ सं. ] 
कल अद्रक्शान-अंफिनिटी. २ दोन किंवा अधिक तत्त्वांस एकत्र . रसरपे--न. गाढवावर नेतां येण्याइतके ओझें ( धान्य इ०चे). , 
करून नवीन पदार्थ उत्पन्न करणारी आणि त्या नव्या पदार्थो-| . रसम, रस्म--ली. चाल; रीत. ' आलम दुनियास देच रहा 
तल्या तत्त्वांस पुन्हां निराळें होऊं न देणारी शक्ति. रसायनी |व रस्म ! -पया ४६७. [ फा. रस्म=नियम; चाळ] “रव-खी. 
ओऔषध-न. खनिज औषध. रखीं डतरणे-क्रि. हात, पाय ३० | चालरीत. “ आं साहेबही त्यांचें रस्मरव यांस खूब वाकीफ. २ -पया 
अवयव सुजणे; कुराण ( घोडथाचें ) रसौषध-न. रासायनिक ४७६. ०रिखायत-ख्री. वहिवाटीचें अवलंबन. * बनं वगरे रसम 
औषंध. ' जैसे रसौषध खरें। आपुलें काज करूनि पुरं । ' -जा |रिायत केली. ? -जोरा ५६. रस्मीयात-खी. वहिवाट. ' बञ्रें 
१८.१०७९. शादीचे रस्मीयातीचीं। ' -रा ७.-खल्प १.२. [ अर. रस्मीयात ] 

रसकण--अकरि. सजत असणें; सुखाच्या, आनंदाच्या अगर रसमस--ज्ली, गडबड; रसकस पहा. “ रसमस अति गांवी 
मनाजोग्या कामांत शुंग होणे, रमणं. ' त्या सुलाला कांहीं खेळणे | थोर संतोष लोकां ' -माधवक्गत रामायण अयोध्या ८. 
देऊन अमळसा रसकीव व तूं जेवून ये. ' [रस ] रसमालगे-न. (कु. ) मार. 

रलकस-घल--लो. १ भांडग; बोलाचाली; वाद; धुसपूस.| रसबख--खी. ( सुंबई) कटकट; जास; रसकस पहा. ध्व.] 
(क्रि० करणे; लावणें; मांडणे ). २ कचकच; ताप चढण्यापूर्वी | रखा--खी. एथ्वी. “प्रसवे न यासि राधा प्रसवेल सुधा- 
होणारी अवस्था. ३ रोमांच; शहारे. ( क्रि० येण; वाटणं ). | करासि काय रसा । ' -मोकण नवनीत ३३ र रसातल-ळ-न.. 
३ (कु.) अमनीति. ' लोकांच्या रसकश्ीमुळें केलेल्या कामांत यश |सस्तपाताळांपैकी एक खालचा पाताळ. [स.] रसातळास- 
नाहीं ? ५ घासाघीस; जिकीर. रसकसरणे-क्रि. १ कसकसणे, तळीं जाणें-चुडणे-( छ. ) पुणेपण नाश होणें ( कामाचा ). 
अंगावर कांटा अगर शाहारे येणे; ताप येईँलसं वाटणं. २ भांडणे रसातळास सेण-पूर्णपणे नाश करणे; बुडविणें ( म 
तंडणें; बोलाचाली होणें, करणे; हुज्जत घालणें. [रसकस ] रखकी- | उद्योग यांत). (पोट ) रसातळास जाणे-पोट पाठीस लागणे; 
खी. ( बे. ) जखमेतून गळणारें नासके पांढरे पाणी; लस. ्वापीडित होणे. 


रसखुंटणा--पु. घातूचे गज, सळया तोडण्याची छिनी. रसाणे--न. निखारे; रसरशीत निखाऱ्यांचा समुदाय. [ध्व. 
रखड़ी--ची. दोरी. [ अर. रसन्‌र्‌ दोरी तुल० सै. रशना, | ] 


रसानगी--खी. दुसऱ्याच्या माफत अगर चिद्रीन दिलेली 
परवानगी. -वि. दुसऱ्याच्या माफेत पाठविलेले. [अर. ] 

र॑सासणे--क्रि. रसरसण पहा. 

रसीद-- जी. पावती; पॉच ( रसद्‌ भरल्याची 3; माळ 
पॉचल्याचा दाखला. “वकील मजकूर याणी हुजूर अजेदास्त रसीद 
करून ? -रा १५.२९९. [ फा. रसीद्‌ ; तुः ई. रिसीट ] रसी- 
दुगी-पैवस्तगी, रसीदन-पावण; पोहोचणे. “ आतां रसीदन 
मिसेडी देखतांची. ' -रा १५-११६ [ फा. रसीदन ] 

रखुळो-ी. घोड्याचा खुरासंबंधी एक रोग. यांत गुडघ्या- 
पासून पायास छरापर्यत गळते होतात. -अश्वप २.९५७. 


रहिमिः] 

रसद्‌--ख्ी. १ सन्यासाटीं सांटविलेला, पाठविलेला दाणा- 
गोटा; धान्य. २ कमाविसदारानें केलेला आपल्याकडील मुखाच्या 
बसुलाचा भरणा; मांमळेदारानं एखाद्या परगण्याचा इजारा घेतला 
म्हणजे जी रक्कम त्यास सरकारांत आगाऊ भरावी लागते ती; 
गांवच्या वसुळाचा सरकारांत भरणा. “ रसद सालमजकुरी सरकाः 
रांत देऊ नये. ? -थोमारो १.८. ३ स्वारीवरील संन्याच्या 
खर्चास दिलेला पैसा. ४ पेढी-हुंडीवाल्याने आपल्या युमास्त्यास 
पाठविलेला पैसा. ५ सैन्यामागून जाणारा दाणावैरणीच्या जना- 
बरांचा तांडा. ६ (ब्यापक) सैन्यामाणून जाणारी माणसें व गुरेढोरे. = द. ९ जिल्हयाविकाऱयाचा पगार, दक, सड 
७ (सामा. ) दाणावैरण, दारूगोळा, सेन्य, पैसा इ० युद्धसासुग्री र न, [अर-सम्‌ स 
' रणमस्तखान यांशीं युद्ध देऊन रसदबंदी करून, ! -संभाजीचरित् कर; प; क हळ ह 
१५. [फा. रसद्‌] ०भरणा-प. १ सामलतीसंबंधीं रसदेचा जो रूर ह ea 
भरणा तो. फौजेचे बरदास्तीकरतां गांबागावांतून पाठवितात जे | आहे. नसी प i 3. होई 
धान्य, दारूगोळा इ० सामान तें. रलदो-वि. अंदाजी वसुला-| रसी `` 

शको. ६. २६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रस्त 


२५९८ 
RS Co 


रहार 


००० अअ 


रर्त--ली. रसद पहा. ' शेहरावाहेरून रस्त येत नाईं. ? रंग मारला ।? -ऐपो २५३. ३ विनोद; खेळं; गम्मत; चश; थद्ट-- 


-पेद २१.४२. 

रस्ता--पु. १ मागै; वाट. २ चाळ; वहिवाट; नियम. [फा. 
रस्ता; दुल० सं. रथ्या; प्रा. रच्छा ] ( वाप्र. आणि सामाइब्द्‌- 
वार शब्दांत ) रर्तेबंद्री-ली. १ सडक तयार करण्याचें काम. 
२ रस्ता बांधणी; रस्ता-दुरुस्ती. [ फा. ] रस्तोरस्तीं-क्रिवि. 
प्रत्येक रस्त्यावर; सवे रस्त्यांतून. 

रस्ला--पु. भाजी, कालवण इ० चा आदून रादिळेला रस; 
रसदार भाजी, कालवण. 

रस्सा--पु. मोठी जाड.दोरी; दोर; कासरा; दोरखंड. [हिं.] 
रस्सी-ली. दोरी; काढणी. [ अर. रसन्‌. तुछ० सं. रह्मि ] 

रहकारू--पु. राहणं. “ जया नाहीं रहकारू।' -गीता. 
१२.७९८. 

रहगुज(द)री--वि. १ वाटसरू; फिरस्ता. २ गैर-वतनदार. 
“ दोन चार दुकानदार रहगुद्री ठेऊन... ! -वाडवावा २.२१६. 
[ फा. र इ=्रस्ता+गुझर]  . 

रहृदारी--खरी. १ माणसांचं जाणें येणे; मालाची ने आण; 


बेळ; जाये; रावता. ` त्याजवरी यंदा नापीक; तशांत लष्करची 
रहदारी. -ख ८५०. २ जकात; पट्टी. ३ जकातमाफीचा परवाना; 
` पासपोटे. ' इंग्रजास थैली पावतांच रहदारीचें दस्तक रवाना केलें. 
-ख ७.३७८६. [ फा. राइ-दारी ] ०जकात-खी. रस्ता वाप- 


रण्याबद्दळची पट्टी, कर. 


रहवर--पु. वेगवान घोडा. ` मित्ररथीचा. जैसा रहवर । 
बलाढय सुंदर तैसेचि ।!-ह २२.३६. [ फा. रदववार ] रद्दवाळ- 


न. घोडदळ. ' त्याहून मागें रहवाळ आलें । ! -सारुह ७.५४. 


मस्करी; वागडणे-वोलणं. ७ सुख्य उद्देश; तात्पये; महत्त्वाचा 
मुद्दा; खोंच. ' तुम्ही वोलतां यांतील रहसयं माझे घ्यानांत आठे 
नाहीं. ? ५ राम; गोडी; फायदा; चांगलेपणा. ' सराफीचे व्यवद्ा- 
रांत आतां कांहीं रहस्य राहिलें नाहीं. ' रहर्यांत येणे-खुलणे; 
रंगांत यणे. रद्दस्यभेदृ-पु. युप्त गोष्ट फोडणे, तिची वाच्यता करणे. 

रहा--खी. १ मार्ग; वाट; ' रघुनाथराव यांस सुरतेहून 
खुस्क्रीचे रहानें मुवईेस रवाना केलें. ' -ख ७.३५७०. २ रीत; 
पद्धत. ` चवघाची रदा जशी असेल तीप्रमाणे तुम्ही चाला. ' 
३ वागणूक; वतैन. “साष्टी घेतल्यावर ( सुंबई करांनीं ) लिहून 
पाठविलें कीं पतैकेश घेणार म्हणून आम्ही घेतली! हे रह 
कोण १? -ख ७.३५६८. [ अर. राहू ] ०दार-पु. १ वाटसरु; 
वाहतूक करणारा, “ वाणी उद्‌मी वगैरे रहादार यांस डद्रन वाटा 
मारितात. ? -वाडसमा २.१५५. २ मागे-रक्षक्र, “ मांग, रामोसी 
ब रह्दादार ? -भाअ १८३४. [ फा. राद्वादर्‌ ] ०दारी-रहदारी 
पहा. ०्रारुत-वि. योग्य; न्याय्य; सरळ; प्रामाणिक, विनचुक 
(भाषण; वागणूक ). [ फा. राहू-रस्त] ०रीत-स्री. चालरीत. 
“ सांप्रत त्यांची रहा-रीत मराठे लोकांप्रमाणेंच आहे. ' -भाजुऐंगो 
२७. [ राह-रीत ] 

रहाकळ्-ली.न. कावरेंबावरें होणें; राहकळ पहा. 

रहाट--पु. १ पाणी ओढण्यासाठी दोन चाकांचें एक साधन. 
२ यंत्राचे चाक (पाणी काढण्याच्या, सुतास ,पीळ देण्याच्या, 
दोऱ्या वळणाच्या). (सामा. ) एखाद्या यंत्राचे चाक. ३ यत. 
9 कांड्यावर सुत भरण्याचे साधन. ५ सुत कातण्याचा चरखा. 
[ सं. अरघट्ट; प्रा. अरहइ-रद्दट ] ०गाडगै-न. १ वर गाडग्यांची 
अगर पोहऱ्यांची माळ असलेछे रहाटाचें मोठें चक्र. २ (ल॑.) 


रहेवर-- पु. पहिल्या प्रतीचा, दर्जाचा रथ; भ्रष्ठ रथ. * कीं |नज्षीवाचे नेहमीं होणारे फेरफार, चांगली किंवा वाईट परिस्थिति; 
; र र र 
परवांचा सेरु जैसा । रहवर मिरवितसे तैसा । -ज्ञा १.१३९. ऐहिक व्यापार; खालींबर होणें; ( प्रपंच, व्यवहार इ० ची 


२ (सामा. ) रथ. [ सं. रथवर; प्रा. रहवर ] 


® ~ हू 
एकसारखी देवघेव, व्यवहार. ०घटिका-ज्री. रहाटगाडगे न 


रहवाई--वि. राहणारा “इभ्रामखान गाडदी निजाम अह्र | चुके संसार स्थिति । रद्दाटघटिक्रा जैसी फिरतचि राहिली । '- तुग 


पाशील रद्दवाई. !-भाब १२०. [ राहणें ] 


रहवास--पु. १ सहवास; दळणवळण; परिचय, २ रहिवास; उभारतात ते; जत्रेतील खालींवर फिरणारा पाळणा. ०्वड- 


राहणे; वस्ती. [ सं. रहिवास ] 


२४८३. ०पाळणा-प्र. यात्रेंत चार पाळणे बांधलेले 


(कों. ) रद्र तयार करण्यास लागणारी साधनें ( कणा, खे 


रद्दसाळी --खी. रहस्य; दढ मैत्री; एकमेकांशी वागण्यातील |खापेकड, लोटे, तुवे ३०) ०चणी-न. (को. ) रहाटाचे य 


गोडीगुलावी आणि प्रेमळपणा. [ रदस्य ] 


रहःस्थान--न. गुप्त जागा; एकांत जागा; खासगी जागा. पाणी. “ या एवढे मोठे आगरास रहाटवणी किती म्हणून 


[्] 


( 


रहाटगाडग्यानें काढिलेलें पाणी; याच्या उलट ओढया' आ 


[ रद्याट+वणी=पाणी ] रहाटागर-पु.न. रहदरानें पाणी 


रह्दस्य--न. १ गौप्य; गुप्त गो; खासगी गोष्ट. ` वदले | तयार केलेलें पीक, मळा, शेत. [ रदाट+आगर ] रहमाट्था' ' 
अचि नारद केशव मजसी रहस्य हें मागें। !-मोभीष्म १२. | रहाट चालविण्यास नेमलेला अगर नेमण्यास लायक 
३९. २ मैत्री; स्नेह; प्रेम; परस्परांचा सख्यभाव. ` रहस्य राखून | २ दोन्ही वाजूच्या वतीने खेळणारा खेळाड. दै 


मनुष्य; प 
एकदा एक तर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रहाटणें २५९९ राळपळ 
प त त्ता तरा ा्र्रक्ाचात्त्र्त्््त्त््त्ततततीरिमकमूाानाीळीळळ 
एकदा दुसरी वाजू घेणारा; दुटप्पी; वेळ येईल तसे वागणारा. ४ | भाग, हद्द ( प्रांताची ). “या रह्दाळांत अशी चाळ नाहीं.” 
(ल. व्यवस्थापक; प्रमुख. ५ ( लम इ० समारंभांत ) वेतन न |३ वेटाळे; गांवातील वस्तीचा विशिष्ट भाग; वाडी. 
घेतां काम करणारा. ६ ओझें वाहून शिवाय वाट दाखविणारा| रहाळ-ळी--ली. पु. १ दाट परिचय; सहवास ( माणुस, 
वाटाड्या; हमाल व वाटाड्या. [ रहाट] व्यवहार यांशीं ). २ घरोबा; निकट स्नेहसंवध. ३ (क्क.) येणारा- 
रहाटर्ण--क्रि. १ एखाद्या कामांत अभ्यस्त होणे; रुळणें;|जाणारांची गर्दी, दाटी, वदेळ. रहाळण-क्रि. १ चांगला परिचित 
काम-धंदा अंगवळणीं पडणे. २ ( काव्य ) वागर्े; वतेणें. [ रहदा ] होणे; दाट घरोबा असणं. २ अंगवळणीं पडणे; संवय होणे. 
रहाटी--खी. १ आंबे इ०ची निविड राई; आंबे, वाभळी, |[ रहाळ] रहाळसदााळ, रहाळसाळ-वि. १ खुल्या 
सुस्माड इ० कांची जी निविड राई असत्ये ती; जाळी; दाट|दिलाचा; मोकळा; मनमिळाऊ. २ ( व्यापक.) मनमोकळी; 
झाडी. “ या दाट रहाटीमध्यें ' २ किढ्र्याच्या पायथ्याची झाडी | दिल्जमाईची; प्रेमळ (भाषा ). [ रद्दाळणेनशील ] रद्दाळी-खी. 
(जीमध्यें थोडिशी वस्ती असते अशी ). रहदारी पहा. रहाळीस लागणे-योग्य मार्गास, वाटेस लागणें. 
रहाटी--ली. १ पायरहाट; पायाने चालविण्याचे रहाटगाडगे. रहित--वि. शिवाय; खेरीज; वर्जित. ( समासांत उपयोग ). 
२ सूत उकलण्याकरितां ज्यावर प्रथमतः सुत ताणतात ती. उदा० जलरहित धनरहित; ऋोधरहित. “ विद्यारद्वित पुरुष शोभत 
रहाटी--खी. १ पद्धत; रीत; शिरस्ता; पुर्वीपासुन चालत | नाहीं ' [ सं. रूऱ्सोडणे ] र( हि )हीत-वि. १ ( हिशेवी ) 
आलेला प्रघात. २ ( काव्य ) वागणुक; वतेणूक, [राह] बाकी; अवशिष्ट; मागच्या खर्चात न आलेलें. उदा० रद्दीत- 
रहाड-डी--ली. १ राड; चिखल. * कोण ते रहदाडीचे सुख। | आढावा-जमाखन्रै-बेरीज - रकम-तारीख-मिति-व्याज-शिहृक 
वरते पाय आरतें मुख । ? -तुया २७९९. २ शिमग्यांत घुळवडी-|इ० २ राहिलेले; शिलकी; अद्याप करावयाचें असलेलें. ३ तहकूब; 
साठीं केलेली चिखलाची खळी. ३ धुळवडींत खेळणे; घुळवड. रद असलेळे, [ राहणे ] 
४ चिकचिक; राड ( जमीन, रस्ता यावरील )."५ चिकचिक; रेवडी; रहिवाल--वि. वेगवान ( घोडा ); रहवर पहा. 
शेणसडा ( नासकें कलिंगड, पाघळलेला गुळ इ० चा ). राड पहा. Mr ल त कोळी 
; परळ. “ कुंमाराकडून |“ जिये उ 
EE न्य (बा १७.१३८. २ घर; निवासः राहण्याचे ठिकाण. । " मीचि घ्राण 
रद्दाडा-डी--प. १ रगाडा; गर्दी; गडवड ( लम, मेजवानी मीचि बास। मीचि जाण सुवास es च म 
इश्ची ). २ ( सामा.) गलका; गोंधळ; धामधुम इ० (क्रि”घाटणे; | असेना 1” “एभा 1२-९४. होणे र £ स ns स 
पडणें; असणें ) [ रद्दाड ] | सा कर राहण. भं र ही त म निलन र णारा; 
रहाडी--लो. एक बारीक जातीचा कळक; चिवांटी. | पाहून स उपरी [रहिए ] रहिवास चाळ यी 
रहाण, रहार्णे--न. १ (कॉ. ) अंगांत देवत आणवून बोळ |स्यायिक याच्या व राचे अंग हळ न देतां घोड्याने जाणे. 
विणे, एखाद्याच्या अंगी पिझाच्चाचा संचार व्हावा म्हणून देवभगत ली son ख पहा. २ पायाची धळ. 
जो वाद्यांचा गजर करतात तें. ( क्रि० घाले; माजवणे ). “ केढे या रद्दी।' -अफला ५९. 
समंघाचे सायास । राहाणें घातलें बहुवस । -दा ३.३.४४- २(क)|'वदि्या हि कों.) पेरण्यासाठी भिजवून मोड आणिले 
एखादा मनुष्य मह॑ घातला किंवा मेला असतां होणारी रडारड. | रई ( ज पणा) 
रहाण--न. (ना.) कामाचा ढीग; हुँबलेछे काम. pl मोड आणून ते भात पेरणे; रोपण. 
रह्दाणे--क्रि. राहणें पहा. [ सं. रहूऱ्यांवर्णे ] a ( ना. ) थापटी; थापड. 
रहाणी, रहणी--ली. वागणुक; वतेणूक; वहिवाट; जाल रहोपहो-प. रोहोपोद्दो पहा. 
पद्धत. “ कथनी पठणी करूनि काय । वांचुनि रणी वायां जाय । रळ--ली. (सामा. रडी; रडी; खेळात चिइन वाटेल 
तुगा ३६३१. रहृणीस लागणे-लावणे असा प्रयोग येतो. [ फा. स खेळ खगे. (क्रिश खाणे घेणे; खेळणे; जाणे ) [ रडणं ] 
राह; स. रहा] > "म रळपळ रळफळ--खी. १ गोंधळ; गैरव्यवस्था; बेशिस्त 
रहदारी. तुरीची एक जात. -के ४.१२.३६. (हि. अरहर ना घालमेल ( परिस्थिति, काम, वस्तू इ०ची ). “एसे कां जाळे 
रहासाळी--ली. ( कॉ.) रहसाळी पहा. _ र मी न कळे । कीतैनाचे रळेपळे जगीं। ' -तुगा १२८९. २ बेचैन; 
रहाळ--ज्ली. १ ( समासांत उपयोग ) प्रांत; दशे; क्म दुःख; अस्वस्थता, ३ जळफळ; भांडण. ५ थट्टा; रळी पद्दा. 
जिल्हा, उदा० ' पुणे;रह्ळ, नाशिक रहाळ, सोलापूर रहाळ ६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रळी २६०० राउळ 


MN अअ ह a 
रळी--!१ विनोद; थट्टा; मस्करी; कौतुक. “ तूं या विश्वाची मायबापाची आण याला राई।' -राळा ४२. [ सं. राजिका] 


अनादि आदी । वैससी जिये सभासदीं । तेथे सोयरीकीचिया|(वा्र.) राईचा पवेत करणे-एखादी हकीकत, बातमी, 
संबंधी । रळी बोलो ? -ज्ञा ११.५४४. २ लडिवाळपणें धरळेला फुगवून सांगणें अतिशयोक्ति करणे; पराचा कावळा करणें. सामा- 
आग्रह; इंदर. ( क्रि० घेणें, चाळणें, पुरविणे, चाळविणं ) | शब्द्‌- र बारीक कण, तुकडे तुकडे झालेले. ०भर- 
‹ आईबाप पोरांची रळी चालवितात. ? ४ तंटा; भांडण. ' शालकां | क्रिवि. अगदीं थोडें. ०भोग-पु. एक प्रकारचे तांदुळ. ( प्र. ) 
हे मली रळी ।? -गीता १.२१८४. ४ व युगो क्ति-वक्रोक्त्या दिके- रायभोग पददा. 
करून केलेली थट्टा. ५ विंटवना; खोडी. “ विन्सुख जो प्रालब्ध| राई--खी. १ बन; दाट झाडी. * एक बृक्षाची राई होती 
पाहती पांडव द्रौपदीची रळी। ' -होला ११०. तींत उतरलो. ' -विवि ८.८.१५१. २ रांग, [सं. राजि; प्रा. 

रक्षक-_वि. ? रक्षणकर्ता; संरक्षण करणारा. २ (ढ.) |राइ] र ह ० 
कृपण; चिक्कू. ३ पहारेकरी; शिपाई. ०गण-पु. १ रक्षण) राइई--ज्री. राही; राधा. “ रखमाईवद़्भा राईच्या वल्लभा 
करणारे इत्यारवंद शिपाई. ( ई.) वोंडीगाडे-ऐरापुविवि १८४. पावे जिवलगा । ? -विट्रलाची आरती. [ सं. राधिका-राही-राई; 
२ पहारेकरी; रखवाल्या; राखण्या. ` तुम्ही बाहेर जाळं लागाल ब. राय=्राजा ] 
तेव्हां घरास कोणी रक्षकगण ठेवा, मग जा. [ सं. ] रक्षणाइत-|  राई--जी. (सोनारी ) तांबे. [ स. रक्त, म. राते ] 
पु. रखवालदार. ` तंव त्या रक्षणाइतीं इटकिलें । तुम्ही कोणाचे राउटी--ख्ली. रावटी; तवचा एक प्रकार. राहुटी पहा. 
ओण वहिळे । ? -ज्ञै ७६.१७. रक्षणीय-वि. रक्षावयास योग्य,| राउ(ऊ)त- प. १ घोडेस्वार. “...श्रमळे धनुच्या परिसोनि 
जरूर, आवश्यक, पात्र. [ सं. ] रक्षणे-क्रि. सांभाळ करणें; राखणे; | राउत रवास । ? -मोबिराट ६.२८. २ घोड्याचा खासदार. “... 
जपणे. रक्षपाळ-पु. रक्षक. ' तेथ राजे रक्षपाळ सैन्यपती । हेल्यू | पसंत घोडा मोगलाई सामानासह वक्तशीर कामगिरीचे ठिकाणीं 
असे ।? -शिश्ु १०३७. रक्ष रक्ष होणे-अगदीं अगतिक दशा | पों वेल अशा बेताने राउताबरोवर कारखान्यांतून रवाना करावा. ' 
प्राप्त होण; त्राहि जाहि भगवान्‌ अशी अवस्था येणे. रक्षा-|-ऐरापुप्र ४.२५८. ३ रजपूत. ४ मागास ही सज्ञा डावतात. ५ 
खी. १ राखण; जोपासना. २ सुरक्षितपणा. ३ अभिमंत्रित ताईत, | ( ढोरकाम ) वादी. [ सं. राजपुत्र ] *बाड-पु. राजापेक्षा कनि 
गंडा, ( कशाची बाधा होऊं नये म्हणून ) मनगटावर बांधतात दर्जाचा पुरुष. “ रायापासौनि राऊतवाडइ । हे ब्रीद सत्य केळं ।' 
ती. ४ श्रावणी पौणिमेला हवतांत बांधावयाची राखी. ५ लाख. ६|-दि् ५१८. [ राजवत्‌] राडताळी-खी. ( महाव. ) झिप 
प्रसूत स्री आणि तिचें मूळ यांच्या गळ्यांत इडापीडा टाळण्यासाठी | दळ; सैन्य. ` राउताळी अफाटे। ? -गस्तो ४४. राउताळे 
सहाव्या दिवशीं सठीची पूजा करून तिला वाहून बांधतात तो | न. ( महानु. ) सैन्य. “ते देखोनि राउताळें। ' -शिछ ६). 
दोरा. ८ राख; रखेली; ठेवळेली खी.-वि. रक्षण केळेली; रक्षित. राउते-न. १ ( महानु. ) राजतपणा; स्वारी. ' जेयांबरी प 
‹ प्रभुजी रक्षा तुमची दासाची मी लहानशी बटिक। ? [ सं. रक्ष ] आमो ळे-पणे । राउत करी ? -शि्ञ ५०७. २ घोडदौड. “ निषा 
रक्षापुत्र-घु. लेकवळा; दासीपुत्र. रंक्षाबंधन-न. श्रावणी |राउतै करीत । असिवारापुढें । !-दिझ्लु १००२. 
ोणिमेघ हातांत राखी बांधण्याचा विधी. [ सं. ] रक्षावा-प.| राउत--प. अपानवायु. “ येक राउत सोडिती। ' दा ' > 
रक्षण, ' जेणें जेणें मागें रिघावा । करील तैसा तैसा रक्षावा । ' 
-गीता १.६९४. रक्षित-वि. राखलेले; सांभाळ केलेलें; संरक्षित; 
सुरक्षित. रक्षोविधि-पु. राक्षस. विवाह. ' रक्षोविधी करुनि ने 
परिणूनि मतें।' -अकक २ कुष्णकोतुक २७. रक्षोहण-न. 
रक्षणाच्या मंत्रांचे पठण; स्तोत्रगान. “द्वारीं करावया रक्षण । केळे 
रक्षोहण मंत्रीचें। ! -जै ९२.५४. रक्ष्य-वि. रक्षणीय. [ सं.] 

रक्षल--प. राक्षस. [ सं. ] 

रक्षा--जी राख; भस्म. “ गिरी टाकिती चंड मंडीत बृक्षा। 


९.१७. 
राउती--ज्री. चांदीचा डाख देतांना उपयोगांत आणावयाचे 
मिश्रग. -जनि ( पारिभाषिक हा ) १२. [ राई ४ पहा ] 
राउख--पु. एकर मासा. -प्राणिमो ८१. ( 
राउ(ऊ)ळ--पु. १ ( महाजु. ) राजा. * राउळें नेली सवै 
संपत्ती ?। -भाए ७२६. २ ( मदान. ) श्रीकृष्ण परमात्मा; 
“भवमोचके.चरित्र । राउळाचीं ।-जञाप्र९५२- ३ (महान) गौ. ; 
देव; चक्रधर. “ ऐसीं परीकरें पवित्रे । राउळांचीं लिळाचस्ति। र 
रांची शते त्यातळीं होत रक्षा। ' -सुरा युद्ध ११९. [सं. ] |-क २५. ४ छोटे रजपूत जातीचे जहागीरदार. ५ श्रीयुरमहा- 
राई--खी. १ मोहरी. “ राई राईपण बीजीं। ' -ज्ञा १४. राज; श्रेष्ठ पुरुष. ' तरी याचिलागी तुमतें । म्यां राउळासिं 
२५६. २ बारीक कण. -वि. क्षुद्र; निरुपयोगी; धुक. | स्वप्रकाशा दोते।? -ज्ञा ५.५. ६ एक जात किंवा तिच्यापैकी एक त 
प्रकाश काई। दान्त विचार अवघे राई।' -ज्ञात्र १०४.|दे भेरवाचे भक्त असून कोष्टी कामाकरिता लागणारे कुंचल, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राऊ २६०१ 


राखण 
RRR काडया 


TEE 


३० तयार करितात. ( नाशिक) वई तयार करणारी जात. -जञान-| राकेळ--न. घासलेट; महीं तेल. हा खनिज पदायै 
प्रकाश ९.१-३१. ७ वद्रौनारायणाचा नंदुद्री ब्राह्मण जातीचा | पोटांतील आहे. कांहीं ठिकाणीं याचे झरे आहेत. 
पुजारी. * वद्रीनारायणाची पूजा अद्याप आचार्योचे छंबेरी म्हणून |[ इ. रेक्‌=खडक+-मॉइ्रनतेल ] 
ब्राह्मण आहेत त्यांजकडेस आहे. त्यांस...राऊळ म्हणतात. -तीप्र|. राख--खी. भस्म; जळल्यानंतर राहिला अवशेष; रक्षा. 
५३. ८ पहाटेस हातांत मोठा त्रिशूळ घेऊन दोइरा म्हणत भीक |“ तिसरा खिजमतगार, राख मग चौघांची एकच मौत । ? -ऐपो 
मागंगारा भिकारी. -न. १ घर; राजवाडा. " आला वसुदेवाचिया | ३२४. [सं. रक्षा ] (वाप्र.) राख सावडणे -टाकण-अ्रत 
राउळा। ' -एभा २.३९. २ देऊळ; मंदिर. * काकडभआरतीस ते |जाळल्यानेतर ती राख भरून टाकणे. सामादव्द- राख- 
वेळीं । पुजारी आळे राउळांत। ' -भवि २.२९. [ सं. राजङुल ] | मंडळ-न. ( को. ) राखामंडळ; राख पसरळेही जागा. रखमंडळ 
सामाशब्द- ०गण-न. ( महानु.) राजमंदिर. ‹ कांइवो बोलणें | पदा. ०मीठ-न. ( सोनारी धंदा ) मणी वगैरेस चुकून रा दिलेल्या 
रांउळगणांत | '-घवळे पू ७.२. राउळार-च. राऊळ; राजवाडा. छिद्रांतून, भरलेली लाख बाहेर येऊं नये म्हणुन राख व मीठ यांचें 
राऊ--पु. १ राजा. २ ( सांकेतिक ) थोरले बाजीरावसाहेव | मिंश्रण वाटून लावतात तें. ०रांगोळी-खी. पूणे निदेळण; नाश; 
पेशवे किंवा गादीवर वसलेले बहुतेक सवे पेशवे. -पया. २९१. | विध्वंस; जाळून पोळून केळेला सत्यानाश (देश, गांव, शेत, 
राऊसाहेब-प. थोरले बाजीराव साहेव पेशवे; राऊ पहा. [ङुटुंब, काम यांचा ).. ( क्रि० करणे; होणें) [ रांखनरांगोळी ] 
राओ-पु (मद्दानु.) राजा. “ जेथ स्ेज्ञ राओ निरूपिता। ' | ०रांगोळी करण-पूणे विध्वंस, नाश करणं. चड़, राखाडा- 
-भाए ३८. ड्डी-ज़ी. १ राखेची रास, ढीग. २ राख विखुरलेली जागा. ३ 
रांक--वि. फार गरीब; रंक पहा. “ नातरि दुभैक्षी पकननं । | ( कॉ. ) नुसती राख. [ राख] ०वडा-प॒. राखुंडी. राखाड- 
रांकु लाहे । › -त्ऋ ११. [रंक] डो-खी. राख. राखाडी-ली. १ पसरलेली किंवा एकत्र ढीग 
रांक--खी. ( तंजा.) दिमाख; अभिमान; मगस्री. ` | केलेली सांचलेली राख. २ ( कों.) (सामा. ) राख; रखा. राखा- 
राँकट--वि. १ शरीराने बळकट असून नाजुकपणा किंवा | संडळ-च. राखमंडळ पहा. राखुंडा-पु. राखेचा ढीग; राखची 
वारीक युक्ति इ० शुण अंगीं नसलेला; गलेल्ठः गांवढळ; कण-| खळी. -बि. ओठ तुटलेला ( मनुष्य ). राखोंडें पहा. राखुंडी- 
खर व टणक. २ घातपाताविषयीं विचार भ करितां अंगघटाईनें खी. १ गोवरीच्या राखेचा ढेपसा. २ ( ल. ) करपून काळा झालेला 
एखाद्या कामांत पडणारा ( मनुष्य, त्याचें शरीर ); साइसबुदधिः | भात, भाकरी इ० [राखुडा ] राखोटो-ली. राख. राखोंडा- 
` बञ्जदेही. [रानट] रांकट्ाई-ली. रांकरपणा; कणखरपणा; | ए. रांडा. राखों( खो )डा-वि. राखेप्रमाणे रक्ष, निकस, भरः _ 
उणकपणा; मनाचे घाडस; घिराई [रंक ] सरीत ( जमीन, बुरूम, पीठ, विशिष्ट चूण ).[ राख ] राखोंडी-- 
न पय तार द त्याने खी. १ राखुंडी अथे १ पहा. २ ( ल. ) नाश. “ झाली रत्नाची 
राकडला--वि. ( व.) अधाशी. | राकडल्यासारख ० लाक चेती 
मोठ्या दगडीभर सातूचें पीठ खाछें. ' राखोंडी ।'-एमा११.५५४. राखोंडे-वि. प्र. रावखड; जन्मतःच 
क र ‹ आनंद होजे | ओठ तुटके ( मूळ). “सुकें बधीर राखोडें । '-दा ३.६.४१. 
रांकड--वि. नीरस; शुष्क; वीट आणणारा. आनु ओठ तु प . 
धडा ake राख--खी. रखेली; ठेवलेली त्री; उपल्नी. [सं. रक्षऱ्राखणे ] 
गोड। फुन तोही नावेकु रांकइ । ' -शिछय १२४. [ राकट ] ब्ला ह 
राखडी--खी. १ क्रियांचा एक वेणींत घालावयाचा अल- 
राकणा--पु. ( हेट.) गुराखी. [ राखणा ) केशसूषण. ` सुद्‌, राखडी लेणे वेणीचें। करी भ्रंगार 1? 
रांकघनी--खी. पूर्णिमिची समाधानी; पूर्णिमेच्या परमानंदः कार; केशसेषण.. 3७ ऱ् 
जता. रेलचेल, “ दारूण संसार दुःकाळी । - देवदास भामावणेन ९९. ट 
कारक प्रकाशाची विपुलता, अणी? ]| राखण लीन. ( कों.) १ राखणे; ठेवणे; रक्षण करणे. २ 
जेण परमानदाची रांकघनी केली । '-झिछ ५-[ राका+ँधे * या र 
‹ राकस पिठा कांडती ? रक्षक म्हणून बेला मनुष्य; रखवाली. “ राखण वायसं.राइ. 
राकस---पु. राक्षस; सूतपिशाच. ' राव ) रानवट; अव्य- | वेना 1? -एमा १ ३.४७४. ३ रक्षकार्चे, रखवालदाराचें वेतन. ४ 
ताजा [९0७६] ^ ह कस राहतात. 2|पिक्नाचादि उप्रवापासून आपळें रक्षण व्हावें म्हणून प्रामदेवतेस 
वस्थित राहणीचा. | बाया कशातरी राकस नड ला हे परतिमा्ली किता अतवी "तापन तत 
राका--ली. पूणिमा. “ राकाशशी भदनद डोळ इ०कांच्या उपद्रवापासून मनुष्ये, प्राणी, शेते इ०कांना संत्र, 
रगेल २७. [ सं, ] ठ एक मांसा- तत्र, मानता ३० उपायांनी सुक्त करून सुरक्षित ठेवण्याची क्रिया; 
राकून--पु. अस्वलाकृति, कुत्र्याएवढा भ पणय भूतादिकांचा बंदोबस्त करणें. (कि० लावणे; करणें; जागणे ). ६ 
यया. हा उत्तरभमेरिका ब उष्ण किरि "| (क) पणे अमाव होऊं नये म्हणून घरांत राखून ठेवलें अलप- 
प्रा ३ ९, र 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri + 


राखण २६०२ राग 


PS अअ भ 


A अअ 
स्वल्प धान्यादि खाद्य पदार्थाचे परिमाण; घर म्हणून ठेवलेला |णेकरी-पु. राखणदार; राखणकरी पहा. साक्षण्या-पु. (राजा.) 
पदा. ‹ सगळे दाणे खचु नका, घरांत राखण म्हणून दोन पायळी गुरें राखणारा; गुराखी. राखले-खी. हुंडी विकत घेणाराची 
तरी राखून ठेवा. ? ७ (माळवाम्रांत) अतिशय कुहपतेसुळें व स्थिति, पेशा, अधिकार, पत दशक जोजोगयाचा शब्द. 'त्या 
अक्राळविक्राळपणामुळें घराचे व त्यांतील क्रियांचे चटकापासून | माझी राखले घातली होती. ? [ राखण ( शुजराथींतून 
रक्षण करण्यास समथ म्हणून मानलेली खी. -न. ब्राह्मणांत प्रसूती- आलेला शब्द ) ] राखवळ-खी. ( प्र.) राखणावळ; राखण्या- 
नंतर तिसऱ्या दिवशीं, सुईण बाळंतिणीच्या खोलीतील एक बद्दळ मजूरी, वेतन. 

कोनाडा सारवून, रांगोळी काढून, त्यांत वर गंधाची बोटे ओढलेले राखणा--प. पानें खाणारा एक लहान किडा. 

ब आंत पैसा, पारी टाकलेले जें मडकें ठेवते तें; किंवा बाळं- राखांदुळी--खी. (बायकी ) दुहेरी दोरा पिवळा कसन 
तिणीच्या दहा दिवसांत तिच्या जेवणाच्या बळीं तिच्या खोलींत, | घेऊन, त्यांत दोन सोन्याच मणी आणि हळकुंड व वेखंड यांचे 
निखारा व त्यावर थोडा भात टाकून ठेवले मडके. याच मड- तुकडे वांधून मुलाचे नांव ठेवण्याच्या वेळीं वाळंतिणीच्या गळ्यांत 
क्यांत प्रत्येक जेवणाच्या वेळीं असा निखारा व भात टाकतात, | बांधतात तो दोरा. राखांदुळी-खी. (को. ) वाळंतीण झाल्या- 
[सं. रक्षण] (वाप्र.) ०ळागणे-उपद्रव न होईल असा बंदो-| पासुन तिसऱ्या किंवा पांचव्या द्विशीं भूतादि वाधा निरसनाथे बाळं- _ 
बस्त करण. ' यां खिस्तीचे एंकदां रुपये भरळे सहणजे चारमहि-|तिणीच्या खोलीच्या दाराशी राखेनें भरून ठेवळेलें भांडे. राखा- 
त्यांची राखण लागंडी. ? सामाशव्द- ०करी-दार, राखणा, |चळ्-ली. राखणावळ; राखणाऱ्या मचुष्याची मजुरी. Po 
राखणाई(इ)त, राखणार. १ रखवालदार; पहारेकरी. २ खी, पिञ्ाचापासुन रक्षण व्हावें म्हणून श्रावण शुद्ध गग 
गुराखी. “ जरी राखणाइत सहपरीवारी । '-विउ ९.७६. “ माली- हातात रशमाचा, कलावतूचा अथवा कापसाचा दोरा वांघतात त प 
काचा मी तो राखणार।' -दावि ४५९. स्ह० राखण्यानें गुरें रक्षासूत्र. [राखणे] राखीपाडवा, राखीप्रतिपदा-पुली. राख 
टाकली म्हणून धनी टादील काय? राखणावळ-जी. १ गुरा- |पुनवेच्या पुढील दिवस. ब्राह्मणांच्या तीन मोठ्या मिक्षा मागण्या- 
ख्याची मजुरी, वेतन. २ राखणें; रक्षण करणे; काळजी घेणें. च्या दिवसांपैकी हा एक आहे. बाकीचे दोन गुढी पाडवा 27 
[ राखणे ] र्‌स्रणी-खी. राखणे; संभाळणे; ठेवणे; बाळगणे ६० वाळीचा पाडवा हे होत. राखीपुनव-प्(पो)णिमा को. be 
[ राखणं ] राखण-सक्रि. १ रक्षणे; रक्षण करणें; रखवाली करणें; | शुद्ध पौर्णिमा; या दिवशीं राखी वांघतात. राखी . (को. 
खबरदारी घेणे; अपकारापासून वांचविण्याकरितां आपल्या ताब्यांत | १ गुरे, शेत इ० राखण्याचे काम. ( क्रिं० घाले ). २ सरका 
घेणें. “ काढूनि राखे प्राणु। ' -ज्ञा १६.१४२. २ ठेवणे; उरविणे; गुर राखण्यावदछ द्यावयाचे वेतन. -वि. राखलेला; बा 
पुढच्या काळाकरितां किंवा कांहों उद्देशाने ठेवून देणं. “ त्या रानां- ( रखेली, माकड, कुत्रा, राघु, लढणारा एढका ). राखीव र 
तीळ गवत यंदा राखले आहे. ! ३ खचेल्याशिवाय ठेवणें (सामथ्ये, | राखलला; राखून ठेवलेला. [ राखणे ] राखीव खाते-न. व 
जोर ). * जोर-हात राखला. ? * टोला-घाव-मार-राखला. ४ |वर्ती सरकारानें आंतिक सरकाराकड न सोंपवितां क न 
चोरून ठेवणे; पोटांत किंवा मनांत ठेवणें. “ तुझ्या मनांत असेल ठेविलेळे खातें; ( इं.) रिझव्हेड डिपारटंमेंट. तिसरें राख ड् 
९ सारें बोल, कांहीं राखूं नको. ? ५ एखाद्या पदार्थावर ओघाने | म्हणजे परराष्ट्रीय राजकारण होय. ' -वस्व ६६. यी 
एखादी क्रिया करण शप्त झारें असतां ती न करितां, तो पदार्थ १ शुर राखणे, वळणे. (क्रिन्घालणे ). २ युरं राखण्य बोळा 
तसाच ठेवणे; आहे त्या स्थितींत राई देणे. “ कोनाडयाची जागा | राखोळ-ळी-ची. १ राखूळ पहा. २ राखणाबळ दा यु 
तेवढी राख आणि अवघी सिंत सारीव. ? ६ करणे; ठेवण; एखादा | वि. पाठराखणा पहा. [ राखें] राखोळी-खी. र उ 
पदाचे स्थित्यंतर न पावूं देतां ठेवण; बनविणे व कायम:करणें. “ही | राखण्याची मजूरी. “ राखोळी द्यावया नाहीं! प ] 
भिंत फार रुंद राखली म्हणून जागा अडली. ? “ हा अंगरखा त्वां |[ राखणें ] राख्या-वि. ख्रीनें ेविलला ( यार ). र 
आंखूड राखलास म्हणून शोभत नाहं. ? ७ खीनें पुरुषास किंवा पुरु राखीससुख--लीन. (अशिष्ट) दणके; गंगमोहरा 
षाने ज्लीस उपभोगाथे बाळगणे, ठेवणं. ८ ठेवणे; धरणें; पाळणे; दक्षिण दिशा. -क्रिवि. दक्षिणाभिमुख; द सर “त द्दि- 
हेळसांड, अवज्ञा न करणे; एका वाजूस पदं न देणें. ९ व्यवस्थित, | पहा. [ सं. राक्षसमुख ] राखेसमोहरा-री- > 
योग्य स्थितींत ठेवणे. १० पालन करणें; न ढळणें (वचन; आज्ञा; | कडे; गंगमोहरा पहा. 
प्रतिज्ञा ) [ सं. रक्षण; रक्ष; प्रा. रक्ख; पं. रक्खण; सिं. रखणु; राखोळा--प. ओठ तुरका. प डा देणे; रंजन. 
ऱ्ह. ना, राखना; शुज. राखत, वं. राखिवा; फेजि. रख;पोतुजि.| राग--पु. १ रंग; वणे; छटा. २ रंग दोय सखी शोणिता 
भरखना=क्षक] म्ह० राखील त्याचें घर, खणेल त्याचें शेत. राख- | ३ लाली; आरक्तपणा. उक पळाशवनीची होय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राग २६०३ राग 


स्वभावें । नाशतीळ। ' -ज्ञा २.३३१. [ सं. राग; रंज ] 


राग--पु. १ क्रोध; संताप; कोप. २ संस्छृतांत हा शब्द क्रोध जयंत, जयत्कल्याण, जलधरकेदार, जेताश्री, जैमिनीकानडा, 
किंवा दुःख, आनंद, क्रोथ, इच्छा, हेवा इ० मनोविकार सामा-| जोगिया, जौनपुरी, झिंझूटी, झीलफ, टंकी, तिलककामोद्‌, तिळंग, 


न्यतः दशवितो. [ सं. ] स्ह० राग खाई आपणांस संतोष खाई तोडी, त्रिवणी, दरवारीकानडा, दीपक, दुर्गा (१), दुर्गा(२), देव- 
दुसऱ्यास. (एखाद्याचा ) राग करणे-ज्यावर आपला राग |गांवार, देवगिरीविळावल, देवसाख, देशकार, देस, देसगौड, 
आहे तो दृष्टीस पडला किंवा त्याची गोष्ट निघाली कीं रागावणे; | देसी, धनाश्री, धानी, नट, नटविलावल, नरमह्लार, नायकी कानडा, 
त्याचा केटाळा करणं. ( प॒खाद्याळा) ०आणणे-एखाद्यास | नारायणी, नीलांवरी, पंचडा, पटदीप, परदी पिका, पटमंजरी (१), 
कोपयुक्त करणे; खिजविणें. ०आणणे-धरणें-करण-येणे- |पटमंजरी (२), परज, पहाडी, पीलू, पूरिया; पुर्या धनाश्री, 
एखाद्याविषयीं पोटांत राग घरणें. ०गिळणें-अतिशय राग आला | पूर्वी, प्रतापवराळी, प्रभात, वंगालमैरव, वडहस, बरवा, बहादुरी- 
असतां तो प्रयत्नाने आवरून धरणं. "नाकावर अखणे-लवकर | तोडी, बहार, वागेसरी, बिंद्रावनी सारंग, विभास (१), विभास 
रागास चढणे; लवकर चिडणे, ०मानणे-एखाद्याबद्दल अढी वाळ- | (२), बिलावल, विळाखानी तोडी, विद्वाग, बिद्दागरा, भंखार, भटि- 
गणे; नासपती दर्शविणे; नाखूष होणे. “येणं, रागे भरणे- | यार, भीमपलासी, भूपाळी, भैरव, भैरवी, मश्चमादसारंग, मलहा- 
रागावणे. रागाच्या हातीं जञाणे-कोपवश होणे. रागाच्या | केदार, मांड, मारवा, मालकंस, माळवी, मालश्री, मालीगौरा, 
हातीं देणे-रागाच्या हवाली करणे; रागाच्या लहरीत सोडून देणे | मियांमह्लार, व्य मियांसारंग, मुलतानी, मिरामह्लार, मेघमल्लार, 
( काम, स्वामित्व, उद्देश ) रागाने लाल होणे-रागाने र मेघरंजनी,मोरकी,यमनकल्याण, यमनी विलावळ,रगेशवरी,रामकली, 
पर्णे; अतिशय रागावणे. रागाने हिरवापिवळा होगॅ-कोधा-। रामदासीमद्वार, खा, लंकादहनसारंग, 'लच्छासाग, ललित, ललित 
मुळें अंगाची कांति वद्लणें; भयंकर रागावणे. रागाख येणे- | लाचारीतोडी, वराटी, वसंत, बसंतमुखारी, शंकरा, शद्दाणा, 
` भरणे-पेरण-चढणे-खवळून रागावणे; चेते; तापणें. रागे शिवमैरव, झुक्लविळावल, शुद्ध कल्याण, झु मद्वार, छद जा 
भरून घेणं-स्वतःवर दुसऱ्याचा राग ओढवून घेणें. ( एखा- | द्ध सारा, श्याम, श्री, श्रीरंजनी, ह brs आहा ; 
द्याला) राग भरणे-एखाद्यावर आपला राग काढणे. रागणे- | सामंत सारंग, सावनी कल्याण, गल पौ र न 
सक्रि, रागावणे. रागावर्णे-अक्रि. कोपयुक्त, रुष्ट होणें. [ राग ] राई, सहा, सुरदासीमहार, सोर, सोहे न रा र 
रागिष्ट, रागीट-वि. कोपिष्ट, संतापी, तामसी. [ राग] | हंसकंकणी, हंसथ्वनि, हिजेज, तोक त अय es 
म्ह रागिटाची चाकरी तरवारीची घार. रागी-वि. १ राग, रागोऽथ वसंतश्वमैरव: कळे ळी पना श्री ऱ् 
` मनोविकार असणारा (तीव्र, आवेशी, आस्थेवाईक, अनुरत, |स्थृताः । ' nu वृहनाट किंवा नरनारायण असे 
शीघ्रमनोविकारी, सहृदय, रसिक इ० ). २विषयी; आसक्त. ३ शोक भरव, पंचम, मेष आहेत ( मोल्स्वथे कोशांत वरील *्होक संगीतरत्ना- 
अकेला, " तेथ रागी प्रतिमह्माचा । “ज्ञा १८.४९०. [ सं. राग] सदा पुरव र. षे आहे परंतु उपल्ब्ध संगीतरत्नाकर ग्रथांत 
रागीसांड-डी-डी. विषयत्याग. रागीखांडी-वि.विषयासऊ. होळ ण री कान्यांत व पुराणांत यांवर चेतनधर्माचा 
रागेजणे, रागेणे-अक्रि. ( काव्य राजा) १ रागावणे.  रागे- हा केला असून अत्येकाला रागिणीनामक सहा (काच्या मतं 
जणें सुदुर्मिळ तेहि जिचें ज्वालसे गनि जावें। ' -मोसभा ४.७५. आरोप 


पं = -ळा 
र द वा १ 'च ) ख्रीरूपे मानिली आहेत. सामाशब्द- °माछा-ळा, 
 रंगयुक्त होणे. रगण. ' रागेजली अरुण-कांति विराजवी ते। '| पच ) त्र गीताचा एक प्रकार; स्वरांची किंवा 


[-ली. १ 
-जल ९८. [ राग] रागेळा-वि. रागावळेला. “ रागेला परी सेवक मालि( ळि क मालिका; निरनिराळ्या 'रागांत म्हणतां येण्या- 
चित्ता । घुसघुसी मिरवतसे । › -नव १४.१४२. [ राग] अनेक pe र व Re 
, राग--पु. ( संगीत ) पांच स्वरांपेक्षां कमी नाहीं असा द य र यंत्र; पियानोफोडै नामक वाद्यासहि म्हणतात. [ स. 
संवादी स्वर व आरोह-अवरोइ यानीं शोभा आल्यानं जो जन- निघतात क केजी से -नमब, राग गाडे जात असत 
मनरंजनास योग्य होतो असा स्वरसमुदाय. षड्जादि स्वरांची |रागनंमा ब दिसतो हें ज्या चिज्ञांवरून दिसतें तीं चित्रे 
परसपर जुळणी केल्यानें गायनास योग्य होणारा त्यांचा रचना- त्या र र ह्व राग घेतला तर मोर इषैभरित होऊन आपला 
विशेष, हृद्ठी प्रचारांत सुमारें दीडशे राग मानितात त्यांचीं नावेः- | उदा० मेघमल्हा उभारतो. ३०. -पेशवेकालीन महाराष्ट्र १९१. 
भडाणा, अभिरी, आद्रेया, अहीरसैरव, आसावरी, कानडा, काफी, रमणीय पिसारा 


ण व खेळणे; खेळ, मौज व ख्यालीखुशाली. 
कामोद, काठिंगडा, कुकुभबिलावल, केदार, कोशी, खट, खमाज, 


०रग-पु. १ ग 
८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रांग २६०४ . रांघळणे 


२ लक्षणे व चिन्हें; साधारण स्वरूप, सुमार ( कामांचा, गोष्टीचा ).| रांगणी--खी. ( कों.) मोठी, रुंद, रेखांकित व किंचित्‌ 
३ संभवः पूवैसूचना; बरेवाईट स्वरूप. “ पावसाचा रागरंग पहा, अशी शिप. हातावर गंधाचा लेप करून त्यावर रेघा उसट- 
तसे निघा. 2 [ रागरंग ] ०वाचक तान-ली. (संगीत) ज्या | विण्याकरितां हिचा पुष्कळ उपयोग करितात. 
रागामध्ये तान घ्यावयाची असेल त्या रागाच्या जीवभूत स्वरांची | रांगर्णे--अक्रि. हात ब शुडघे टेकून पुढें जाणें, सरपटणे, 
तान. ०खंकर-पु. गातांना एका रागांत दुसऱ्या रागांतीछ स्वर | [ सं. रिंगण=भडखळणें ] 
मिश्रित करून गाणें. [से.] ०कज्ञान-न. रागांचे, स्वरांचे किवा| रागबा(चा)गा--ली. घोड्यास चाल शिकविण्यासाठी त्यास 
गीताचे ज्ञान. [ सं.] रागांग राग-ब. (राग) छुद्र शाखीय | बांधलेली दोरी. “ पुढें राखे नेहटूनि रागवागा । '-एभा २०.२१६. 
राग. ह्याच्या लक्षणांत सांग्रितल्याप्रमाणंच हा गाइला पाहिजे असा रांगसारांगुस--सी. (राजा.) एखादे ठिकाण नाखुषीने 
कडक नियम आहे. [ र ] लाक क क न (ताया सोडन जातांना त्या जागेभोंवतीं रॅगाळणे; घोटाळणें, [ रांगणें ] 
कार, गमक, स्थाय, ह्यांच्या साहाय्यानें रागाच पूण स्वरू र प 
पाडणें व त्यांत रागाचे आविर्भाव व तिरोभाव दाखविणे. [सं.]| रोगा स्थिर किंबा शांत समुद्राची पढी. 
रागाळाप-प. (प्रब ) ग्रह, अंश, न्यास, मन्द्र, तार, अप- रागा( घा )चळी-ली- जली. घोडयाच्या पाठीवर घाला- 
न्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाडवत्व, ओडुवत्व, ह्या रागाच्या विदो- वयाची जाळीदार झूल घोडिया बाणली मोहाळी । कॅगण 
वांचे प्रकाशन ज्यांत होतें अशी स्वररचना. [ सं. ] रागिणी-खी.| टोप रागाबळी । ' -एर्स्व ८.१५. ; 
१ मिश्र किंवा पोट राग; मंजुल स्वर असलेला गायनांतील राग. रागी--खी. एक धान्यः नाचणा; नाचणी. [सं.] र 
त्येक रागास रांगिणी सद्दा अथवा पांच मानिळेल्या आहेत. पुरा--  रागोळ--न.. (माण. ) खळ्यांतील कणसे गोळा करण्याचं 
णांत रागिणी ही रागाची खरी असें मानिळें आहे. राग पहा. कांही लांकडी हत्यार. & 
ग्रंथकार रागांचे वगीकरण पुरुषराग, भार्याराग. पुञ्रराग, स्तुषाराग। रांगोळी, रांगबळी--खी. १ देवापुढे, मेजवार्नीत र्यी 
असे करितात त्यावेळीं कांहीं रागांस भार्याराग म्हणतात. तेव्हां प्रसंगी चित्रे, निरनिराळ्या आकृती काढण्याकरितां तयार केलेली 
त्यांस रागिणी म्हणून संबोधितात. वस्तुतः राग, रागिणी ह्यांमधील श्षिरगोळ्याची, तांदुळाची किंवा दुसऱ्या वस्तूची भुकटी; पूड. 
भेद कोणत्याहि भ्रथक्रारानें स्पष्ट सांगितला नाहीं. २ विलासिनी, |“ तिआ रांगवळीं सूती राणियां । चक्रवतीचिआं । ! -शिंध्ु ५५). 
अनुरक्त खरी. [ सं. राग ] रागेश्वरी-जरी. एक राग. यांत षड्ज, २ वरील भुकटीनें काढलेली रेघ, आकृति, चित्र वेल इ० [स. 
तीव्र ऋषभ, तीतर गांघार, कोमळ मध्यम, तीतर धैवत, कोमळ निषाद रँजूऱ्रँंग देणे; रंगवछ्ी; रंगन-ओळ] ( वाझ.) *करणें-( ल ) 
हे स्वर लागतात. आरोहांत ऋषभ व पंचम वज्ये. अवरोद्दांत | सत्यनाश करणे; विध्वंस करणे; ठार मारणे. * ठेचून करी त 
पंचम बज्यै. जाति औडुब-षाडव. वादी मध्यम, संवादी षड्ज. | -संग्राम ११. ०होणी-समूळ नाश होणं. ' एल साहस 
गानसमय रात्रीचा दुसरा प्रहर. होईल तनुची पळांत रांगोळी । ' -मो विराट ४.३२. र गोळी 
रांग--ज्ी. १ पक्ति; ओळ; हार; आवली; श्रेणी, २ | न. बारीक भोकें पाडळेली, तावे ३० घातूची नळी. होत र प 
बरोबरी; समान दर्जा. लोकपाळ रांगेचे । राउत जिये पदवीचे । !| भरून ही जमिनीवर ओढली असतां चित्रविचित्र आकृति 
ज्ञा ९.३२६: ३ (व.) गंजी, ढीग. -वशाप ८.५१.२४५. ४ तात. ( ना.) रांगोळणे. ह 
दोन्ही बाजूस असळेली उतरती कडा किंवा ओळ. 'उदाइरणाथे,| राघ--न. मोठें पाप; मह्दापातक. [ सं. ] रमः 
दोन्ही वाजूस उतार असून मध्यें उंचवटा असलेल्या बांधावरून| राघव-य. १ रघुच्या बंशांत जन्मलेला, वि शेषतः 
जाणारा मागे; एका बाजुस डोंगर ब दुसऱ्या वाजुस खोल कडा | चंद्र. २ एक अवाढव्य व काल्पनिक मासा. ( राघव 
तुटलेला अशी डोगरांतीळ अरंद वाट, भक्ष्याच्या लांबीचा एष्ठभाग. | तिमिंगल हे दोघे भगोळाभोवतीं एकमेकांचा पाल दाही 
[ स. राजि; इं. रॅक ¦ ] जेव्हां त्यांची गांठ पडेल तेव्हां एथ्वीची वरील ळा उमम 
रांगडा--पु. १ गुजराथ ब मेवाड यांमधीळ एका देशाचे |खाळची बर अशी ती फिरळी जाऊन अस्त होईल. आ यांबा 
नांव ब त्या देशांतीळ व्यक्ति, -वि. १ अडाणी; रीतभात ठाऊक | आहे). [ सं. ] "दाख लाडू-उ. रता” साखर अ म्हणतात. 
नसळेळा. २ रांगडा देशांतील ( मनुष्य, भाषा इ० ) इसम ) केलेला लाइ; यास चुरमा अथवा राधाविळास अस रडविले अंशा 
[ हिं. रानराडा ] ण्माखा-पु. देवमासा. “ जळीं राघवमाशास 
रांगण--न. कुमाराच्या भर्ट्रीतली राख. झिंग्यांनीं । ? -ऐपो ४०३. SE 
रागणा- एक मासा. -प्राणिमो ८१. रांघळणे-सक्ति. फरपटत जेणें. रंघळणें अथ १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राघावळ २६०५ राजा 
---. चच 4 

राघाचळ--की. १ निळीची एक जात. र तांबड्या | (कान्य) शोभणे; प्रकाशणें. * राजवल्न 
रंगाच्या छगडयाची एक जात. राघाचळी-वि. राघावळ राजलीं । ' -वेसीस्व ७.४०. [ सं. राजू] 
नांवाच्या निळीसंवधीं; तिने रंगविलेले ( वज्न ). 

राधू- पु. ( विणकाम ) यातडीच्या मध्यभागी असलेली 
एक जाड लांकडी खुंटी. हिच्यांतून दोर इकडून तिकडे फिरतात. 

राू-घो--पु. १ झक; पोपट. २ ( ल. ) हदम्याच्या फुलां- 
` तीळ हिरवे तंतू. ३ ( लावणी इ० मध्ये छ.) प्रियकर; दोस्त. 

रात्र.) ०पढविणे-पोपटास वोळावयास शिकविणे. क 
ब कर्जाऊ घेतलेल्या रकमेवर ब्याज म्हणून एर राजस पहा: [ सः राजस]; 
इंगामाबर देऊं केलेलें धान्य इ० किंवा पैसा; अशा रीतीनें पैसा| राजस सो--वि. १ (काव्य ) सुकुमार व देखणा; सुरेख; 
देण्याघेण्याची चाल; काढा. “सावकाराचे दाहा रपये म्यां |उंदर. “ हे राजस बाळे। किती करशील चाळे। ? ' परमसकुमार 
बाजरी राघोडा करूळ करून घेतले आहेत. ' राजसी ।? २ शुंगारिक नायक. [ राजानसा ] राजसवाणा-वि. 
` रांच--खी. ( गो.) सेन्यांतील सबै शिपायांनी एकत्र जेवण राजस; सुदर; सुकुमार आणि देखणा. ०र।जसी-वि. राजकीय 
करण्याची पद्धत. -सद्याद्रीच्या पायथ्याशी १६२. [पोतु.] थाटाचे; बादशाद्दी; उमदा; भव्य; खासा; नामी ( मनुष्य, कृत्य, 

राज--पु. (व. ना.) गवंडी; वेलदार; चुन्याचे काम वस्तु ). [ राजस; राजा+॑सा ] राजसी उपचार-प. रोग घाल- 
करणारा रु विण्याचा राजस (सदु, सौम्य, सुखावह ) उपचार. 

राज, राजय--न.(ना.) (खेळांत) एखाद्या खेळाडूवर अथवा | र जञा- पु. १ नृपः त्रपति; भूपाल; नरेंद, छत्रपति; लद्दान 
एखाद्या पक्षावर आलेला डाव. [ सं. राज्य ] ०देणे-डाव देणे. राज्ये व थोडक्या प्रजा असलेले संस्थानिक ब सरदार यांसहि हा 


न्येणं-खेळांत डाव येणे; हार येणे. शब्द लागतो. २ (मंडळीचा, टोळीचा) नायक; सुख्य. ३ 
रांज--ली. (कु. ) १ झऱ्यांनीं बनलेला पाण्याचा डोह. २ सजातीय पदाथैसमुच्चयांत शे मानलेला तो. ७ अभ, बत A ३० 
(कु. ) समुद्रास मिळणारा ओढ्याचा भाग. पदाथ यथास्थित असल्यामुळे ते मिळविण्याचे कष्ट किंवा काः 
राजगिरा--पु. एक प्रकारं तृणधान्य व त्याचें झाड. हे झाड | ज्यास करावी लागत नाहीं असा मनुष्य, ५ गंजिफांच्या बाजूंतील 
तांबडया माठासारखे असते. पान लांवट, पण रंग फार तांवडा | मुख्य. पत्त्यांतीळ एक चित्राचे पान. ६ बुद्धिबळाच्या खेळांत 
नसतो. हे कवरेइतके वाडते; ह्याला तांवड्या मखमलीसारखीं फरे | बांतील मुख्य मोहरा. ७ वर्षाचा शास्ता म्हणून मानळेळा महः 
येतात, ह्याच्या बियास राजगिरा म्हणतात. ह्याचा रंग पांढरा, | रह्‌. ८ (छ. वेडा; मूखे; स्वेच्छ वतेन करणारा मनुष्य. ९ 
कचित्‌ काळःहि असतो. पाल्याची भाजी होते व बीं उपोषणास | दरीच्या राणीस म्हणतात. ( समासांत ) राजपत्नी; राजपुत्र; 
खातात. [ स. राजगिरी ] आ. बळीच्या जातीतील एक झार राजकन्या; लहु पाशि प तय 
रा( रां )जण-णी--खी. बकुळीच्या ज ° 5 ` द्याचे मराठी शब्दार्शीहि समास et चि कांडी 
फळ वकुळातारखच पण पिवळ्या रंगाचे असून गोड असते. ही राजदरबार इ०. राजपद उत्तरपद ब र 
झाडे गुजराथेंत फार आढळतात. [ सं राजादन ] दवषय सटे सामासिक शब्द सगराजऱसगनष्ठ; ह प आ Fs 
रॉज(झ)ण--यु. मातीच, बते-यणः ७ = नः साफ मिषा अया त प रा 
भांडे; डेरा. ' पाहुणा देखतां आंगणीं। म्हणे उदक नाहीं द २ देवराज; कविराज न्या क बी कतर ह 
~ क टु र पटा किवा i; . 
-कथा ५.२. [दे.] रांज(झ )णी-ली. १ लहान सूतराज; यक्षराज वनराज (मा ति 
( कों ) रोजच्या खर्चाकरितां रोज काढलेले तांदूळ ठेवावयाचे र पूवपदी असलेले कांडी सामासिकशब्द- राजक्रांति; म 
डे [रां टे > : ३ राज 
भांडे. [ रांजण ] : पळा होणारा राजका राजचित्त; राजभित्र; राजप्रियः; र राजापि) 
रांज(झ)णबा(ब)डी--खी. डोळयाच्या पापणीला इ बुद्धि; राजसखा, राजरंग; राजमहाल राजवटी इ०. [साङ 


रांजणव राज द भीम 
फोड; अंजिणो; आंजरही. * नेत्री होती रांजणबाडिया। ? दा |. शग ] ( वाप्र.) राजापासून रंकापर्यंत-श्रीमंतापासून तों 
३.६.४९. 


जणी--छ्ली ज्या ॥ैबापरयंत; सवे दर्जाच्या! लोकांत. ब्राह्मणाला राजापासून कापत 
दालको जो (ना) निर ल अ र 'मिळत असे. ' राजा याचें राज असे रूप होऊन झालेले कांहीं 


ती वर बांधीत आणतात तो भाग; विहिरीचा वांधकामाचा तळ, वामाशन्द- १अँबीर-पुः १ (छुंगारिक काव्य) गंभीर स्वभावाचा, 
पाया. र 


शको. ६. २७ 


राज्ञन्य--पु क्षत्रिय. [सं. ] हू 
राजपीण--शी. ( कु.) स्वयंपाकीण. [ रांधपीण ] 
र!जस--वि. १ रजोगुणप्रधान; रजो गुणसंबंधी. ‹ हें नेणेचि 
राजसं । सुखं जो गा ।?-ज्ञा १३.७४२. २ रागीट; विषयी;लोभी 
इ०. रजोगुण व गुण पहा. [ सं. रजस्‌ ] राजसी-वि. रजोगुण 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राजा २६०६ 


=== === म्भ 
सस्ये नायक. -वि.वादशाही; भव्य; नामी; उत्कृष्ट ( मनुष्य, देश, | राजाची गादी; सिंहासन. ०शुह्य-न. राजाचें किवा राज्यास 
पोषाख, बोलण्याची ढब, कोणतीहि गोष्ट). [ सं. शुपित, गुढ; सुप्त गोष्ट. ०गोंड-ली. ( शहराचा, गांवचा ) गोब 
अमीर] ०आवळी-ली. आवळीचा एक प्रकार. या झाडास | रस्ता. ०गोंड-पु. गोंडांतील एक श्रेष्ठ जात. ०गोंडा-पु. पाह. 
फळें लहान येतात. हीसच हरपररेवडी, रानआवळी असेंहि | खीच्या दांडीला मध्यभागी लोंबता बांधलेला, हातांत घरावयाचा 
म्हणतात, ०कड़ी-ली. विशिष्ट प्रकारची कानातील कडी; एक गोंडा. ०्घोस-खी. एक वेल. हिच्या पानांच्या काढ्याचा देवी 
कणेभूषण्‌. ०कवि-पु. द्रवारी कवि. [सं.] ०काज-कारभार- |इ० आजारांत उपयोग करितात. ०घोळ-खरी. घोळ नामक 
नु. राज्यकारभार; राज्यासंवंधीं सवै प्रकारचं काम. ०कारण- | भाजीची एक जात. ०चिन्ह-न. १ राजेपणाचे चिन्ह; राजाच 
१ राज्यासंवंर्धी मसलत; खोल ब गूढ मसलत, कल्पना. “ राज- छत्र, चामर इ० वैभव. २ (सामुद्रिक) नशीर्ी सिंहासनावर 
कारण बहुत करावें । '-दा ११.५.१९. २ युप्तं निमित्त, गूढ | बसण्याचा योग आहे असे दाखविणारी खुण, लक्षणविशेष दिवा 
{ एखाद्या गोष्टीचे ). ˆ भितीस किती सारबलं, लिंपिळें तरी चीर | विशेष गोष्ट. ( आजानुवाहुत्व इ० ) ३ राजाची मोहोर, शिक्का, 
पडते याचे राजकारण कांहीं समजत नाहीं. ' ३ शासनसंस्थे- | किंवा सद्दी ( नाणे, पत्र इ०कांवरील ). ४ (राजाच्या सह्या अस्प, 
संबंधी गोष्टी; राजनीति; (इं. ) पॉलिटिक्स. “ बिझांटवाई तरुण | वाचण्यास कठिण असतात यावरून ल. ) फरपट्यांचे, विरखुडी 
सुळांनीं राजकारणांत पडू नये असें सांगतात. ” -केे १.१९. | वाईट ल्पेटीचे, दुर्बोध अक्षर. [ सं. ] ०टिटबी-खी. पिवळसर 
०कारणी-वि. खोल मसलत करणारा; मुत्सद्दी. *कारभार- | रंगाची टिटवी. ०तिळक-पु. १ राजांमध्ये श्रेष्ठ सावैभौम राजा. 
पु. राज्यव्यवस्था. ०कारस्थान-न. राजकीय मसलत, कल्पना, | २ राजरिळा. ३ राज्याभिषेक. [सं. राजा+तिलक ] ०तुरा-पु. 
वेत, चतुराई; राज्याची मसलत. ०कार्य-न. १ राजकीय | एक फुलझाड व त्यांचे फुल. ०तेज्-न. राजाचे तेज, वैभव, ऐर 
कतेग्ये, काम; राज्याचीं' कामें. २ राजाचे काम. ३ राजाचें बानी 


: | [ सं. ] °तर्त-न. १ राजाचें सिंहासन. २ राजधानी. ' किह्य 
शासन, कायदा, कृत्य. [सं.] ०किकर-पु. राजाचा चाकर; 


- रायगड राजतख्त. ? -चित्रगुप्त १६७. ०त्व-न. राजेपणा; 
सरकारी नोकर, शिपाई, जासूद इ० [सं.] ०किशोर-पु. राजाचा |राजाधिकार; राजपद. [सं.] ०दुँड-पु. १ राजानें केलेली शिक्षा. 
सुळ्गा. [ स. ] र(जकी-पु. राजाचा नोकर. “ राजकी म्हणती 


LA २ राजानें वसविळेछा दंड, ३ जातिबहिष्क्रत केलेल्या मनुष्यात 
आमुचे घर। दा १.१०.४६. -वि. राजापासून उत्पन्न होणारी; 


भाची |; | जातींत परत घेतांना त्यानें राजास द्यावयाचा! दंड. ४ राजाच्या 
राजाच्या संवंधा ( सता, ञुड्म, इत्ये ). याच्या उलट देवकी. | हातांतील अधिकारदशक काटी. ०दृंत-पु. चौकडीचे दांत; पदाथ 
दुसऱ्या राज्यांत गेल्याने राजकी उपद्रव राळायास येईल पण 


1; तोडावयाचे दांत; पुढील दांत. [ सं. ] ० १ राजाची 
देवकी उपट्रवापुढे उपाय-चाल्त नाहो. ! [ राजीक ] राजकोय- | कचेरी; न्यायसभा. डे ती पये पा इसावयाची 
वि. राजासंवर्धी; राजाचा; राजविषयक ( व्यवहार, कारभार, | राजाची जागा. ०द्रबारी-वि. राज्यासंबंघी. ०दशेन-न. 
मनुष्य इ० ) [सं. ] ०कौय केदी-प. राजद्रोहामुळें तुरंगांत कद | राजाचें द्दीन; राजाची भेट,  राजदशैन म्हणजे मोठा डाम.” 
केलेला राजकारणी पुरुष; सरकारविरुद्ध अराजकता माजविणारा || सं. ] *दुहिता-खी. राजाची सुलगी. " वर शिञुपाळ ऐस्तं। 
म्ह्णून केद केलेला मनुष्य. कीय चेदी-पु, सरकारी कैदेत | दचकली ते राजडुहिता । ? -एरुस्व २.४१. [सं-] *दूतन्य* 
अडकलेला कैदी; राजद्रोही बंदिवान. ०कीय ब्यवहद।र-इ. १ |राजाचा नोकर, हुजऱ्या, सेवक; जासूद. [सं. ] *द्रोह-उः ! 
राज्याचं काम, २ राजनीति. [ स. ] ०कीय खभा-जरी. राजका- सरकाराबद्दल अप्रीति; राजाविरुद्ध कट, बंड; फितुरी. २ राज्य व 
रणातवर्धी सभा; ( ई. ) पोलिटिकल मीटिंग. * क्वचित एखादा ह 


; राजसत्ता याविरुद्ध गुन्हा. ३ ( कायदा ) बादशाहाविरुद्ध रि 
सरकारी नोकर आपल्या मुलांना राजकीय सभांना जाण्यास अति-| ब्रिटिश अमलाविरुदध द्वेष, स्स बेदिळी बोललेल्या 
बंध करतो. ? -केले १.२३३. [ सं. ] ०कुमर-कुंवर-रो- 


किंवा लिहिलेल्या शब्दांनी किंवा रीतीनीं उत्प 
कुमारी-ली. राजाची कन्या. [ प्रा.] ०कुमार-कुवर-प. या शब्दांनी किंवा खुणानीं किंवा इतर पर 


ण 3 द, न्‌. ० न, च्या क 
१ राजाचा सुळ्गा; राजपुत्र. २ पुनवेसु नक्षत्र. [ सं. ] ०कुळ-न. करणें; (इं. ) सिडिशन्‌. ऽद्वार-न. १ न्याया 


9 ढ त 

र विगन लन. | राजवाडा; राजदरबार. २ राजवाड्यांचा दरवाजा. [ सं..] ° 
राजघराणे; राजवंश. [ सं. ] ०केळ-ळी- ळें-लीन. केळीची | न. राजाचा महसूल, उत्पन्न. [ सं. ] °्र्म-यु. १ राज्यकारमा* 
एक जात व तिचें फळ. ०क्ांत-काँती-खे.न. १ राज्याची 


चाळविण्याकरितां मागैदशेक्क असा शास्त्रांत सांगितलेला को, 
उळ्थापाळ्थ; राज्यव्यवस्थत मोठी उलाढाल, खळबळ, बद्ल, 


ण, 
रने ट अनुशासन. २ राजास योग्य किंवा शोभणारा युग, राज 
२ युद्ध, शत्रूचे आक्रमण इत्यादीमुळे माजलेली गडबड, गोंधळ, 


वौरे नि कार्योपदेशकौशल्य, प्रागल्भ्य इ० ). ` जे राजधमे खरतरू सं 
नातदुप. ३ राजाचा जुटम, अन्यायं. [सं.] ०गादी-खी, | मखसे सुखद उत्सवद नाकीं ।*-मोसभा १.१५. ३ राजाचें क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६०७ राजा 


2 

विशेष काम. [ सं.] ed कित्येक्र कवींनी लोखंडास ह| मारील राजभाजा । ” -धरुवार्यान ४ ( नवनीत-प्र. ४११ ).[ सं.] 
नांवं द्टिं आहे. ०घानी-नगरी-ली. राजाचे राहण्याचे मुख्य | ०भोग-पु. सरकारचा इक. [ सं. ] शश्रष्ट-वि, राज्यावसून निघा- 
बाहर. [से. ] ०घात्य-न. एक धान्य; सांबा. [ सं. ] ०घारी- ठेला. ०मंडळ-ळ-न. १ राजांचा समुदाय. २ राजकीय मंडल; 
ु एक प्रकारचा तमाशा. -कलावंतखाते (वडोडे) १३८. ०निष्ठ-| राजरृत्य; राजपुर; बादशाह ओंवताख्चे अमीरउमराव इ० 
खी, राजाविषयी, सरकारविषयी आद्र दाखविणारा. ०निष्ठा-| [से] ०मंत्र-पु. राजाचा बेत, उद्देश. [ स॑. ] °मद्‌-. राज्याचा 
खरी. राजासंव्धी, सरकारसंबंधीं आदर, पूज्यवुद्धि.  राज्यपद्धतीं- | गव, दपे. [सं] ०मंद्रि-न. १ सौध; राजवाडा. २ (लावणी, 
तीळ दोष अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आणणें होच खरी राजनिष्ठा. | बगारविषयक काव्य इ० कांत) बिलासंमदिर; रंगमहाल; अंतः ` 
_रिसु २१५. [ से. ] ०नीति-ली. १ राजव्यवहारशात्र. आन्वी-|पुर इ० [सं.] ०महाल-पु. राजवाडा. ०मान्य-वि. १ राजानें 
क्षिकी किंवा तकैविद्या, त्रयी किंवा धम विद्या, वार्ता किंवा अथे- | मान देण्यास योग्य; पूज्य; श्रेष्ठ; वरिष्ठ; २ ज्याला पत्र पाटवा- 
विद्या व दंडनीति असे चार राजनीतीचे भेद आहेत. २ नीति; | वयाचें असतें किंवा ज्याचा उललेख करावयाचा असतो त्याला 
नीतिश, [ सं. ] ०नीळ-नीळ-न. नीलमणी. [ स. ] पैचक-। सन्मानाचे कागदोपत्री ह विशेषण लावतात. ३ सर्वास पसंत 
न, ज्यांत राजापासून जुलूम किवा नासधूस होते असा ज्योति-| पडेल असे. “ हा एक राजमान्य उपाय आहे. ! [ सं. ] भ्मागे- 
षीय गणितानें येणारा काळ. अभिपंचक, ौरपंचक, म्रत्युपंचक, पु. १ राजाचा हमरस्ता; साबैजनिक रस्ता. २ (छः ) सवे 
हानिपंचक इ० पहा. [ सं. ] ०पट्ट-उ- राजाचा श्िरताज; राजाचें | लोकांनीं मान्य व पसंत केलेली चाल, वहिवाट, . रहाटी. [सं. ] 
छलारपट्. [ सं. ] ०पत्नी-खी. राजाची स्री राणी. [ सं. ]| ०माष-पु. एक कडधान्य. [स.] ण्मुद्वा-खी. १ राजाची 
ण्पत्र-न, राजाचे पत्र; देणगीपत्र, सनद. ब्राह्मण स्थापिले वृत्ति- | मोहोर; तिचा शिक्का; उसा. २ राजाच्या छापाच नाणं. [ सं. ] 
क्ेत्रीं। ते ते अक्षयीँ राजपत्रीं। ? -सुसभा ६.५६. [सि-] °पद्‌- ०मोहरा-मोहोरा-वि. १ शहाणा; चर कवि विद्वान्‌ मनुष्य); 
न. राजाचा अधिकार, दर्जा; राजत्व. ०पद्धति-तत-ल्ली. राजास विद्या, शौयै इ०. युणांनीं प्रसिद्ध असलेला, तेजस्वी (4.1): या 
योग्य अशी रीति, चाळ, वहिवाट. [ से. ] ०पसंत-द-वि. राजे | नानाफडनवीसं एक राजमोहरा होता. ' २ भ द 
द अमीर उमराव यांस मान्य असणारा; सोत्इछ उंची; खासा; | छबीदार (मनुष्यो; राजविडा. "यश" दाबा र 
नामी. [ सं. राजा+ फा. पसन्द ] ०पिंडा-पु. देखणा व छवी- दीति. ‹ राजय वणितां वर्णितां भाट ह स च 
दार मनुष्यः राजबिंडा. [ सं. राजा+पिंड ] ०पीठ-न. १ राजाचें | प. क्षयरोगाचा एक मेद; कफक्षय. [ र ] वर SE इ० 
आसन; राजाचें सिंहासन. २ राजधानीचे शहर. [ सं. ] ०पीढी- | गहन मि, असा योगाबा(साना य मकान निपा 
पु. (महाचु. ) राजपुरुष.  रवमर्दे पातले राजपीढी । ' -गस्तो ४३.|न करितां अंतःकरण एकाय कसन जं ब १०४७. २ राज्य मिळ- 
[रबा] «पु. उ. १ राजाचा मुल्या. २ सिय] रोग, ३ भे, सोह योग; मे: 
*पुरी-खरी. बादशाही शहर; राजधानी, [ सं. ] °पुरुष-अ' १ वून देणारा “लि हँ उपमोगीत असतांहि त्याहून टी 
तरकारी अधिकारी, नोकर. र राजाच्या चाकरीतीछ कोणी व. यार. प > खून आत्मचिंतनाचा अभ्यास चाळ उेवणं. [सं.] 
मोठा मचुष्य, [सं.] ०बंदी-पु. राजकेदी; राजकीय ji bsg राजयोग करणारा मनुष्य; इठ्योगीच्या उलट. [सं.] 
बंदिवान. *बनसी-ि. राजबंसाचा. हा दिदुस्यानी उ स i ( नेहमीं अनेकवचनी उपयोग) ङुलाचाराच्या प्रसंगी 
राषणयांतन नेहमी येतो. [ राजवंशी; दिं. राजवनसी ] ०बाबती-| “रा टेंबिळेल्या देवीच्या सात मूर्ती. [स रजेश्वरी=एक देवी] 
खी, राजास द्यावयाचा वसुलाचा चौथा भाग. चौथ पहा. *बिंडा- | तबकात 

वि. 'अतिशय सुंदर ब नाजुक पुरुषास म्हणतात; राजासार€ 


| "राज-पु. राजाधिराज; राजांचा bl बादशहा. | र 
, बादशहा; सावेभौमराजा. [सं.] "राणी: 

ना मद, तर आणि न (मय), (यजन ली, पाणी. (ह. “रीति आ. 
पिंड ] ०बिवी-खी. राजमागे. ' इंद्रियमामींचा राजविर्दी | ह र अक्षा रीति, पद्धति, सरणी, मार्गे. २ सबैमान्य 
5153 *्योज-वि, १ राजाच्या बीजाचा, छा तवी स.] "र( रो )शी--ली. सावेजनिक आणि स्वतंत्र 
पुस्वभावी व सुंदर मुलास म्हणतात. ०बीघ-जी. ( शहशचा ) उघड ब पुण स्वतंत्रता; सुमा. 'पोरांस सुटीच्या द्विसीं 
मुख्य; मोठा रस्ता; राजबिदी. *बेत-( को. ) राजदंड. रिना चा जशी असती. ! [सं.राजानफा- रशन ०रू(रो)स- 

वेत्र] °भाग-वु. राजाचा भाग; सरकारास द्यावयाचा कोणत्याहि वि, उडप; सिदे; स्वतभपणे; अनियंत्रित; 
उत्पन्नाचा भाग. [सं.] ०भार्या-भाजा-खी- राजाची पत्नी; Fe न राजरोस इाणीच्या दुकानांत जाउन चदा पितो? 
पशभिषिक्त राणी, येर बोळे पाहोन पिता माझा! नको जाऊं वेधे - - 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राजा २६०८ 


का राजा 
ननन्न्न्न्न्न्न्त्त्त्त्त्न्च्च्न्च्च्च्च्््च्क्च््छ्च््छ््छ oo 
२ दिवसाढवळ्या. [ सं. राजा+फा. रूशन, रोशन; रोश-इ-रौशन]| राजाची पदवी; राजाचें वैभव; राजासवेधीं बोलतांना सन्मानाथे 
राजषि-प. तपर्थयेनें ज्यानें षि ही उच्च पदवी मिळविली | योजावयाचा शब्द. | एव्हां राजश्रीची स्वारी कचेरीस आहे. ! 
आहे असा क्षत्रिय; तपस्वी क्षत्रिय; राजांमधील ऋषि. ' राजषि | २ सामान्य माणसास पत्र लिहितांना त्याच्या नांवापूर्वी हा शब्द 
महर्षि सकळ येथे न्यूनाचि. सूमिपाळ सभा । ' -मोसभा १.१०. | आदरार्थे योजतात. ३ ( विनोदार्थी ) विचित्र, तऱ्हेवाईक माणुस, 
[ सं. राजा+ऋषि ] ०लव्हा-न. १ पक्षिविशेष. याचे मोठा व| ४ (सामा. ) गृहस्थ. ` आतां हे राजश्री माज्या भीमास पाणि 
लहान असे दोन भेद आहेत. ०लक्षण-न. ९ राजत्वाचें सूचक | लावून । '-मोस्री २.२९. “सत्ता-खी. १ राजाची सत्ता, कायदे- 
एखादें स्वाभाविक चिन्ह. २ ( छत्र, चामर इ० ) राजचिन्हांपंदीं | शीर अधिकार. २ राजाची थोरवी, कदर, भारदस्ती. [ सं. ] 
कोणतेंहि चिन्ह. [ सं. ] ०ळख-पु. राजाचे पत्र; सनद. [ सं. ] | ०्रदून-न. राजवाडा. [सं.] ०सभा-खी. राजाची सभा, 
०्वर-वटा-टी-पुरी. १ एखाद्या राजाचा, राज्याचा, अंम- कचेरी; राजाचा दिवाणखाना; दरवार. [सं.] ०र्थान-न.राजाची 
लाचा, कारकीदीचा काल; कारकीदे. ' वित्रमाचे राजवट्यांत सवे | राहण्याची जागा. ०स्तूय-पुन, सावेभोम राजानें करावयाचा 
लोक सुखी होते. ` २ अंमलाचा, वजनाचा काल; ( सामा.) | यज्ञ ( द्वा यज्ञ सावैभौमत्वाच्या द्योतनाथे राज्याभिषेक समर्थी 
चलतीचा काल., ३ सानान्य चाळ, रीत, संप्रदाय, वहिवाट. | मांडलिक राजांसह करावयाचा असतो ). अथवा राजा ( सोम- 
° आमचा सकाळीं जेवण्याचा राजवटा नाहीं. ? -क्रिवि. राज्यांत; | लता) याचें सवन, (कडन) ज्यांत करतात तो यज्ञ. ' देवर्षि म्हणे नृप 
अमलांत; कारकीर्दीत. “वडिलांचे राजवटा हो गोष्ट घडली तो सम्राट प्रभु राजसुयमखकर्ता । ' -मोसभा १.४६. [सं.] 
नाहीं.? [ राज्य+व्पि ] *बटा-५. हमरस्ता; राजमागे. [ राजा+| ०हत्या-ली. राजाची हत्त्या; खून. [ सं. ] ०ह॒त्यार[-वि. राज- 
वाट] राजवर्खी बांगडी-ली. एक प्रकारची वांगडी. ०वेशा-पु. | हत्त्या करणारा. ०हंबीर-पु. राजअंवीर पहा. ०हेल-पु. १चोंघ 
राजाचे कुल. [ स. ] ०्देछ्य-विं. राजाच्या कुळांतील, वेशांतील. | आणि पाय तांबडे व वणी पांढरा असा पक्षी. दूध व पाणी एकर 
[स.] ०वनखो-वि. राजषराण्यांतील. [ सं. राजवंशी ] ०व ळ, केलीं असतां त्यांतूनं दूध तेवढें वेगळे करण्याची शक्ति याला आहे 
राजावळी-खी. राजाची अक्षर ( सही ); राजाचा शिक्का; असं मानितात. 'राजहंसाचा कळप पोहताहे । -र ९. २ (डावण्या, 
राजमुद्रा. “ तऱही राजाबळीचीं आक्षरें। ? -ज्ञा १७.३२२. | ांगारिक्र काव्य ) प्रियकर; नायक. ३ एक झाड. हीं झाडें खान 
°चाँटा-पु. १ मुख्य वांटा, . मोठा हिस्सा. “ तो सुखदुःखाचा | भुइसरपट असतात; पानें बारीक व जोडलेली; यास तांबूस गाची 
राजबांटा । ' -ज्ञा ८.१८४. २ राजाचा भाग. ०चाडा-प.|वारीक फुलें व वारीक हंगा येतात. [ सं. ] राजांगण-गणे-न. 
राजाचा वाडा; राजमंदिर; प्रासाद. ०बिद्या-खी. सबै विद्यांमध्यें | १ राजाच्या, श्रीमंत लोकांच्या वाडयापुढें रिकामी राखळेली 
श्रेष्ठ विद्या. “या दोन्ही कारणांमुळे राजविद्या शब्दाने भक्तिमागेच | मोकळी जागा. २ राजवाड्याच्या समोरचा चौक. ३ चौसोपी 
या ठिकार्णी विवक्षित आदे असें सिद्ध होतें. ' -गीर ४१५. [सं.]| घरास मध्यें असलेले चतुष्क्रोणी अंगण. * पैस नाहो राजांगर्णी।' 
°चिळाल-प. राजाची सुखें व करमणुकी; उच्च प्रकारचीं सुखे |-दावि ५०४, [सं.] राजागर्‌-न. १ राजाचा बाग. ` छ 
व क्रीडा. [ सं. ] ०चिलासी-वि. राजासारखीं सुखें भोगणारा; | तरी राजागरी मरें। एभा ११,५५८. २ रायभोग तांदुळाचे शेत 
राजविलास करणारा; राजविलासांचा शोकी. [ सं.] ०ेत्र-न.|' तेणें पिती केवळ राजागर। ? -एभा २७.२०२. ०धिकार 
राजदेड. [सं. ] ०वेद्य-पु. १ वैद्यशास्रपारंगत असा उत्तम वैद्य. पु. राजाचा अधिकार. [सं.] राजाधिपति, राजाधीश-ऽ' 
२ राजाचा वैद्य. [ सं.;] "व्रत वांगडी-ली. बांगडीची एक जात. | राजाधिराज, [ सं. ] राजाधिराज-प. राजांचा राजा; सावेमीम 
०शक-इ. ज्येष्ठ शुद्ध १३, आनंदनाम संवत्सर, शके १५९६. | अनेक मांडलिकांवरचा मुख्य राजा. [ सं. ] राजाङुर्कपा_* ' 
या वर्षी शिवाजी महाराजांनीं आपल्या राज्यारोहृणानिमित्त सुरू राजाची इपा, दया. [सं.] राजाजुग्रह-प. राजाची सन्नी 
केलेला शक. कोल्हापुर व इतर कांहीं संस्थानांत हा चालतो. [सं.] [ सं. ] ०घुरी-वि. राजापूर गांवासंबर्धी ( गूळ, हळद, भाषा इ). 
°्राय्या-नी. सिंहासन, राजाची शेज. [ सं. ] ०शाखन-न. १ | राजाप्रधान सोइणे-(वायकी ) चातुर्मासांत भातं १ प 
राजाची आज्ञा. २ राजा अपराध्यांना ज॑ शासन करतो तें. [ सं. ]|हे मुख्य पदार्थ वज्ये करण. राजाभिषेक-प. राज्यारो द 
०शोसा-लरी. राजाची शोभा; राजाचें तेज, कांति इ०. [ सं. ] | महानद्या, समुद्र इ०कांचें पाणी आणून त्यानें अमात्य, 
शञ्चियाविराजित-वि. १ राजाच्या तेजाने ब शोभेने विभूषित; | ता दिकांनीं मिळून .राजावर विधिपूर्वक अभिषेक करावयाचा, 
' लक्ष्मीनें राजासारखा सुशोभित असा. २ वरोवरीच्या ग्रहस्थास पत्र | गादीवर बसविण्याचा समारंभ. [ सं. ] राजाम्लक-की5 ' 
लिहावयाचे असतां त्याच्या सन्मानाथे हा शब्द त्याच्या नांवापूवी | रायभावळा-ळी पहा. [ स. ] राजाबते, छाजवदे-उ. ह 
विशोषणाप्रमाणे "योजतात; पत्राचा मायना. [ प. ] °श्री-पृ. १ ' कमी प्रतीचा हरा ( ई ) ळापिसेझूली . याचा मुख्य र्‌ग निळा) 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri, 


राजा २६०९ राजी 


-_-:_*म्क््म्स्म्स्म्म्स्क्क्फ्फ्क्क्फ्प्म्क्क्क््म्न्क्क्क्क्क्फ्न्क्न्क्क्प््न्स्ि 


कधीं तांब्रुस पिवळाहि सांपडतो. [ सं. ] राजाचली-खी. राजांची 
परंपरा; राजाचें घराणे; राजवंश. [सं.] राजावळ-खी. १ 
तांदुळाची एक जात. २ तांबड्या रंगाच्या लगड्याचा एक प्रकार. 
३ वर्षाचा अधिपति; मंत्री इ० प्र दाखविणारा पचांगाच्या 
आरंभीचा भाग; संवत्सर फल. , राजाचळी-वि. राजाने काढ- 
हेही ( ओळ ). ' तम्ही राजावळीचीं अक्षरें । ? -ज्ञा १७.३२२, 
राजासन-न. राजाचें सिंहासन; तख्त. [सं.] राजाळूं-न. 
पांइऱ्या अळवाची जात. ह्याच्या पानाचा देठ लांव व जाड आणि 
कांदा मोठा असतो. राजाळं-न. केळ्याची एक जात. राजाज्ञा- 
पु. राजाच्या प्रथानांपैकीं ( अष्टप्रधानांपैक्री नव्हे) एक. -खी. १ 
राजाची आज्ञा, शासन. २ निखालस व खसखशीत हुकूम; आदेश; 
आज्ञा. राजिक-वि. राजकीय. ' राजिक देविक उद्वेग चिन्ता । 
-दा ११.३.५. _राजी-खी. गंजिफांती शब्द; राजेरी देणी. , 
[राजा] राजीक-न. १ राजाचा जुलूम; अन्याय; राजापासून | ५.१.३५ °पद्धति-खी. राज्यकारभाराचा प्रकार. हिचे राजः 
उत्पन्न होणारी सकटें व दुःखें; याच्या उलट दैविक. २ सैन्याच्या | सत्ताक, प्रजासत्ताक व राजप्रजासत्ताक् असे तीन प्रकार आहेत. 
स्वाऱ्यांमुळें होणारी नासधूस; धूळधाण. ३ राजाचें काम; लढाई|[ सं. ] ०भार-पु. राज्याचा कारभार करण्याची जवाबदारी, भार, 
ब तिच्यामुळें होणारी अव्यवस्था. ४ क्रांति; बंड. [ राजा ] राजी | ओझें. [सँ] ०रीति-खी. शासनपद्धति. ' ज्या राष्ट्राची राज्यरीति 
बेराजी, राजीक वेराजिक-सीन. निर्नायकी; वेवंदशाही; | उत्कृष्ट आहे त्यास धनसशदधि अपायकारक होत नाहीं, “नि 
एक राजा गादीवरून दूर झाल्यापासून दुसरा येईपर्यतचा मधील | ५३. ०छोट-खी. राज्यक्रांति; राज्य बुडणे. “ झालिया राज्यः 
क'ळ, [ राजीक ] राजेद्व-प. १ राजांचा राजा; वलाढ्य राजा. |लोट। ? -एभा ३०.३५९. व्यवद्दार-उ- राज्याचे काम. [सं.] 
२ राजअंवीर. [सं.] राजेरजवाडे-प॒अव. राजे; संस्थानिक; | राज्यांग-न. राज्याची मुख्य अंगे. ही स्वामी, “रा 
सरदार इ०. राज्ेश्ची-वि. १ राजश्री याचे अशचदध रूपं. २ ( ल.) | कोश, दुगे, राष्ट्र व बर अर्शी सात आहेत. ळी जिह च ठ 
मूख माणुस. ' हे राजेश्री दुसऱ्याला तोंडघशी पाडण्याऐवजीं आप-| श्रेणी व पुरोहित यांचा समावेश करतात. Po उ 
णच पडले. ? -के २४.६.३०. राजेश्वरो-ली. शिवाची अथवा राज्याचा अभिलाष; दुसरे ha रि pe eo 
ईश्वराची पत्नी; देवी. [ स. ] राजेळ-ळी, ss साम्ना सिल 
केळीची एक जात व फळ. हे केळे ६ ते १२ ईच लांब व तिधारी लाष करणारा. सि) राज्यासा कक . र सा 
असतें. ची ुकेळीं करतात. राजेश्वर्य-न. राजाचें ऐक, |ज्यास राज्याभिषेक झाला भ अवा वी 
वैभव, यायमार. [ राजा-ऐश्वर्य ] राजोट-टी, राजोटा-लीऽ|[ सः] राज्याभिषेक ए अ 
रजम राजवा पहा. राजो्या-यु. १ इतीय ls पाह हरात पहा. [ सं. ] राज्योपचार- 
घरांतील मुख्य कारभारी. २ (ना.) छडबुड करणारा, चोंबडा मुष्य. गळ य थिका या इत्य [सं.] 
रामोपचार-पु. १ राजत्वास योग्य असे आद्र, उपचार; राजास |ड- क त आळ. गाण तावा 0 
उचित अस उपचार ( छत्र धरणें, चवरी-मोरचेल वारणं इ० ). २ राजि Ee र षो र 3 (लिति 
सात्विक, सौम्य औषधयोजना, शल्नक्रिया इ० नाजूक रतीच्या |° सोधिळ इत [सं.] 
माणसास सोसण्याजोग औषवादि उपचार, [राजचा -म FE खुशी; तयार; कबूल; मान्य. स्वाधीन; अनु- 
राज्य-न. १ प्रजेपासुन कर घेऊन तिचें पालन करणें भसा राजाचा क्त मन जाणतां सकळही राजी शिपाई जया।' -र २. 
अधिकार उिबा काम. २ राजाचा अंमल; हुकमत. ३. र अ राझी ] सामाशव्द- नखुशी-षी-खी. मजी; मान्यता; 
खाचा अदेश. ४ राष्ट्र कायय रइ स | ब एही. हा. शब्द विशेषतः करारनाम्यांत तृतीया व षष्टी विभः 
व एका विष्ट देशांत राहणारे होक (हो व्याख्या दुही क्त दात येतो. ०नामा-पु. १ शेवटच्या निकालाचा वादीकडून 
यांची आहे ); किंवा एका ठराविक अदिते ब ठेला (ठेडी स्वीकार; वेदावाप्. ' हदो वादियांचे राजीपण राजीनामे 
य्यानें न्याय व शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी स्थापित केळेला (ल उं | 


मनुष्यांचा समाज. ५ कोणत्याहि व्यवहारांत दुसऱ्यास न जुमा- 
नतां स्वतेत्रपणे वागण्याजोगें एखाद्याचे आधिपत्य असते तें. त्याचे 
घरांत सारें बायकांचे राज्य झालें आहे.” ६ खेळांतील डाव, 
हार. [सं. राजन्‌] 'कऋरांत-क्रांति-जी. राज्याधिकाऱ्यांत 
आणि राज्यपद्धर्तीत जबरदस्तीने घडवून आणलेली उलथापालथ. 
[स.] °घरना-खी. राज्यब्यवस्थेसंवं्धी; मुलभूत कायदे वगेरे. 
*घटना मोडणे-राज्यघटनेच्या कायद्यांत ज्या पद्धतीनें राज्य- 
कारभार चालावा असं नमूद केलें आहे त्याप्रमाणे कारभार चाले- 
नासा होणे. -के ५.१.३७. ०्घटना राबविण-मंत्रिमंडळास 
जे अधिकार दिले आहेत त्यांचा उपयोग लोकहितवधेनाथे कराव- 
याचाच. पण प्रत्यक्ष कायद्याच्या कलमांतील शब्दाने जो अधिकार 
दिला नसेल तोहि प्रत्यक्ष व्यवहाराला आवश्‍यक म्हणून पर्यायाने 
दिला गेला आहे अस म्हणून त्यांचाहि पायंडा पाडणे. ' -के 


= 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राजीव र २६१० रांड 
AAS अअ न च चच चचच- 
लेहून घेऊन. ! -रा १५.४७. २ एखाद्याची आज्ञा मान्य असः राड--खी. दून, पाडाव करून आणलेले लोक. * दहा 
ल्याचें लेखी कवूलीपत्र; कबुलायत. “ बेपारी मजकुराचें कापड हजार राड ल्ष्करांत आली आहे ” -पेद २०.९३. 

झाडियानसी देऊन त्याचा राजीनामा पाठवून देणं. ' -रा ६.| राड--खी. १ शिमग्यांत खेळण्याकरितां आंत पाणी घाळून 
६०६. ३ नौकरी सोडण्याविषयींचें पत्र. ४ ( बुद्धिवळांचा खेळ ) | ज्यांत चिखल केलेला असतो तो मोठा खळगा; होळीची खां, 
प्रतिपक्ष्याची मात कबूल करणें. [फा.राझीनामा] ०विराजी-जी.| २ नाचणे; क्रीडा. ३,रेवड, रेंदाड; घाण; चिखल. 8 रस्त्यावर 
सुखदुःख; संकट. ` राजीविराजीचे दिवस, सवे वस्तवानीसह कुटुंब मार्गावर पाणी पन, पाऊस पडन झालेली ओल. ५ कचरा; 
एका किलत, तेव्हां स्थळाची मजबुदी पाहिजे. '-ख ५.२२१२.| वाळलेला पाला; युऱ्हाळाच्या चुलाण्याखालीं जाळण्याकरितां 
भ्मते-क्रिवि. स्वसंतोषें. ` श्रीसत्यदेवाची स्थापना कोंडसकर | घातरेला पालापाचोळा. ६ घगथगीत निखाऱ्यांनीं युक्त जी 
खोत व भिडे यांनीं मिळून राजीमतें केली.  -आडिवऱ्याची |सूमि, खळी इ० ती. -वि. घाण; गढूळ; रेंदाड (पाणी इ०) 
महाकाली ४२. ०रुजञावेती(दी)नं-क्रिवि. १ मान्यतेने;कबुलीनें; |[ का. राडि ] राडी-खी. १ चिखल, ` तेंही वाळाचे हातवरी । 
राजीखुशीनें; परवानगीने. “ उदमी यांचे राजीरजावंदीने करारा-|चिवडिळे जैसी राडी करी । › -ज्ञा १७.१६०. २ घगधगीत 
प्रमाणें वटछपाई घेग. ? -वाडसमारो ३.२३४. २ ( खतपत्रांत, | निखाऱ्यांची खाई. “ आतां टॅकुराचें सुख देखेन । तरी आनंदे 
विशेषतः अककलहुषारीनें ह्या शन्दासह योजना ) स्वतंत्र खुशीने |राडी चालेन। ' -दा ३.३.४१. 
आणि पूण स्वातंत्र्यानें; बळजबरी न करितां दिलेल्या .कदुलीनें.| रांड--खी. १ ( निदार्थी) विधवा. २ दासी; कलावंतीण; 
राजीरजायंतीचा-वि. स्वतंत्र खुशीचा व पूणे कबुलीचा (हयाचा | वेश्या. ३ ( तिरस्कार, राग किंवा अनाथ स्थिति दाखवावयाची 
प्रथमाविभर्त प्रयोग कचितच आढळतो ). [ अर. राझी+फा.|असतां) ख्रीजात; वायको. £ तुझी रांड . रंडकी झाली. ' 


रझामन्दी ] राजू-वि. ( ना. ) कबूल. -नामना ९२. ४ ( निस््योगीपणा, नवरा मेलेल्या स्रीच्या स्थिती 
राजीव--पु. ( काव्य ) पति; प्रियकर. प्रमाणे) विघडलेली, अतिशय खलावलेली स्थिति; इुदशा. 


राजीव--न. कमळ; सुरयैविकासी कमळ. “ आतां सुर्यासि।* यंदा शेतं चांगलीं आलीं होतीं पण आंत पाणी शिरून अवधी 
जीवे । अनुसरलिया राजीवें। ? -ज्ञा १६.१६३. [सं.] सामाशन्द-|रांड झाली. ' ५ ( निदेनें) मित्रा, नीच, नामदे मनुष्यः युद्धातून 
०नयन-ने-लोचन, राजीवाक्ष-क्षि-वि. (कान्य) देवास|पळून जाणारा सैनिक. ' म्यां न वधावें पळतां चाळा मारूति 
उद्देशून लाक्षणिक अर्थानें कवितेत येणारे शब्द. कमळासारखे सुंदर | काय रांडा या । ' -मोकणे ३५.६०. [ सं. रंडा ] म्ह० राडिच्या 
डोळे असलेला. [ सं. ] ०नयना-खी. (काव्य ) सुंदर खी. [ सं.|लमाला छत्तीस विध्नें. ( वाप्र.) रांडेचा-वि. १ वेकायंदेशीर 
राजीव+नयन ] म संबंधापासून झालेला. २ (ग्राम्य. ) पादपूरणाथेक किंवा उद्गाखाच्क 

राजू--खी. दोर; विशेषतः जाड व भोठा दोर. [सं. रज्जु ]| शब्द. ३ एक ग्राम्य शिवी. रांडेचा, रांडचा मारळेळा-वि. 


रांझण, रांझणवाडी, रांझणी--रांजण, रांजणवाडी इ० | जीवश; खीलंपट रांडे(डि)चय़ानो-उद्रा० ( वायकी ) रखेली 
हाः - पासुन झालेल्या मुळांना उद्देशून बोललेल्या शब्दावरून पुष्कळदा 
राट--पु. १ (राजा.) रहाट; पाणी ओढण्याचे चाक. २ (खा. |आश्चये व्यक्त करण्याकरितां पण क्रचित्‌ निरथकपर्णे निघणारा ps 
अहिराणी ) सुत कातण्याचा रहाट; चरखा. [ रहाट ] रांडेबाडून पाणी पीत नाहीं-आपल्या बायकोला स 
राटाचळ--ली. ( कों.) खटपट; श्रम. [ रहाटणें ] कठोर शब्द वोलल्यावांचून तो पाण्याचा थेंव सुद्धां पीत ना 
राटाचळी--खी. वाट ? ' मार्थे पाहे घरिंची राटावळी । ? | (सतत शिव्या देणाऱ्या नवऱ्यासवंधीं म्हणतात). रडि हून रांड 
-ख्िपु २.३६.१६. वि. बुळा; अतिशय बायक्या(मनुष्य). सामाशब्द- ०अंसळ प 
राख्या--पु. (देट.-नाविक) शिडाची दोरी टांगून उेव-|ज्ीराज्य. २ नेभळा, अयशस्वी कारभार. ०काम-न. १ बायत 
ण्याची जागा. काम; ग्ृहकृत्य. २ विधवेचे काम; बाहेरील शाहवर झड, 


रां( रा )ठ--वि. १ आडदांड; अडाणी; रानटी ( मनुष्य ). |रानांतील गवत कापणे व संपेण गोळा करणें इ० कास. = 
२ कणखर; चिवट; खडखडीत व कटिण ( माती, पीठ इ० ). ३ भार-पु. १ बायकी कारभार. २ क्रियांचा कारभार व्यि 
चरचरीत; भरभरीत (केस, कापड इ० ). ४ खरबरीत ( रुक्ष कृत्ये. ३ ( निंदेने ) भिकार, मुखेपणाचीं इत्य दुबळ द 
पदार्थामुळे होणारी जीम). ५ क्षः वेसुर (आवाज ). ६ | ०खळी-वि. (गो. ) विधवा झालेली. ०्खांड-ली' पी 
कठीण व ओबडधोबड; कसातरी केलेला ( जिन्नस ). रठ लावावयाचा रांड, वाजारवसवी, बटीक इ० अर्थाचा अभी __? 
०गद्धत-न. रानगवत, द्षिवी. “ मी त्याची कांही गोष्ट वोलिळें नसतां उगीच मेळा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 
| 


राड २६११ > 


रांडखांड म्हणतो. * [रांड द्वि] ०गळा-इ १ टिपेचा सूर, तृतीय (करुणेने) विधबा जरी. ०मांस-न. (निदाथी ) पंतीच्या सृत्यू- - 
सवन. २ वायकी आवाज. [रांड ] ०यांठ-ली. विशिष्ट आका-| नंतर विधवा क्रियांस एकटे राहतां आल्यामुळें व मोकळेपणा 
राची गांठ बिडी गांठ, बाईल्यांठ पहा. याच्या उलट पुरुषगांठ. मिळाल्यासुळें कधीं कधी येणारा ल्ह्रपणा, (क्रि० चढणें; येणं ). 
*गार्ण-गाऱद्दाणै-न. पिरपिर; वायकी कुरकूर; बायकी विनंति; |[ रांड--मांस ] Jसुंड-खी. १ केशवपन केलेली, अनाथ व अनु- 
रडगाणे. ( क्रि गाणें; सांगणे ). रांडगो-पु. (गो. ) वेश्येचा |कंप्य अशी विधवा. २ ( शिवी ) रांड; बोडकी; अकेशा येरडी; 
मुलगा, किंवा बिधवेस अनीतीच्या मार्गाने झालेला सुल्गा. विधवा. [रांड+सुंड ] ०रळी-खी. विधवा किंवा विधवेसा- 
ज्चाळ-खी. भिंत्रपणा; नामदेपणा; बायकीपणा. ०छंद्‌-पु.|रखी; ( व्यापक.) विधवा. 'रांडरळी म्हणती दव मेला बरं झालें 
रंडीवाजीचा नाद; रांडेचे व्यसन. ० छुंदी-वि. रंडीवाजीची संवय | रांडननळी] .०रागोळी-खी. (व्यपक. ) रंडीबाजी व बदफैली. 
हागळेला; रांडगा. ०तगादा-पु. (कुण.) (साऱ्याच्या किवा||[ रांडद्रि. ] ०रांडोळी-ली. विधवा किंवा तिच्या सारखी खी. 
कर्जाच्या ) पैशाची ( पिठ्या शिपायाने नव्हे) कुळाकडे सौम्य  रांडरळी पहा. २ शिंदळकी. ३ बायकांशी संगत ठेवणे; रंडीबाजी. 
रीतीनें केलेली मागणी. ह्या मागणीकडे दुलेक्ष करण्यास आपणास | ०रू-न. विधवा स्री. ०रोट-रोटा-पु. आपल्या मरणानंतर 
मुखत्यारी आहे असें कुणबी मानतो. वडग्याच्या विनंतीशिवाय |बायको विधवा होइछ यासाठीं ल्माच्या वेळीं नवऱ्याने तिच्या 
दुसऱ्या कोणत्याहि विनंतीस दाद न देण्याबद्दल हा वगै कित्येक ततुदीकरितां दिठेले वेतन; वाइल्वांटा; रांडरोट्याची चाल मुख्यत्वे 
पिढया प्रसिद्ध आहे. कुणवी पहा. ०पण-न. १ (कों.) वैधव्य. | गुजराथेत आहे. [ हिं. ] ०रोटी-खी. लढाईत पडलेल्या किंवा 
२ नाश; नादानपणा. ` कां घेतां रांडपण ठरून भाऊ नाना ।' सरकारकार्मी आलेल्या माणसाच्या वायकोस निर्वाहाकरितां 
-ऐपो ११६. ०पाडा-ई. वैधव्य. (क्रि भोगणे; येणे; मिळणे; |दिळेली जमीन ३०. [ हिं. ] न्हव ल्यों )क-युन. १ रडत 
प्राप्त होणे; कपाळीं येणे). [ रांड+प्र] ०पिखा-वि. रांडवेडा; |विधवेचा सुगा; एक शिवी. धका वेळ रावा ( 0९ 
अतिशय रांडछंदी; रंडीवाज; बाईलवेडा; जरण. ०पिसर-न. रांड-|नाहीं तुका । ' ३ ( ब.) मेले या शब्दाप्रमाणे वाक्याच्या आरंभीं 
वेड; रांडेचा नाद. ०पोर-न. १ (व्यापक ) वायकाझुलांस किंवा मध्ये निरथैक योजतात. * आम्हास नाह (र) 
एखाद्या ठिकाणचे सव रहिवासी; यांबांतल्या वायकोपोरांसुद्धां सबे | येत ! ? *बडा-यु. सवै वायकामाणसें; घरांत सत्ताधारी पुरुष 
लोक. “ आज कथेला झाडून रांडपोर आलें होतें.” २ एखा- नसल्यामुळें होणारे ज्ियांचें प्राधान्य, २ बाजारबसवी, रांड, बटीक 
याच्या पद्रीं असलेलें. बायको, मुलें इ० झुटब, खटले. ६० शब्दप्रचुर शिष्या; शिवीगाळ; गािमरदान, (किं गाण 
३ रंडकीचे मूल, ४ दासीपुत्र; वेश्या. [रांड-पोर] रांडपोर गाजविणें; ऊटवणें ) “ किती रांडवडे। जा व्हालरे बापुडे । 
कीं राजपोर-रंडकीचा मुल्या किंवा राजाचा मुल्गा हे दोघेहि -ठुगार ७४६. रांडनवाडा] बजा र च्या 
अनियंत्रित ब अशिक्षित असतात; दोघेहि वेवंद व निघोस्त |भाडणातील शिवी; रंडकी, रांड, बटकी, यल इ० हि 
असतात. ०पोरें--नभव. घर, गांव, देश यांतील मुख्य कर्त्या |माळका. (कि० गा बाच १ का ] *्वांटा-पु. 
पुरुषा बायका, मुळें इ० सबै माणसे. ०बाज-वि. |वैधव्य. वडा कपाळीं यणे-विधवा ह त °वाडा-य. 
होगा, बहेरडयाली. [. बाजी इ्याली- | कुंटगखाना; वे आळी. ०ब्यसन-न. रांडेचा नाद, छंद. 
रेडीबाज; बाहेरख्याली. [ हिं. ] ०बाजी-ली. वाहेख्याली- $ ; वेश्याच ame es 
; रंडी _ खी. (गो.) विधवा जरी. |०्यसनी-वि. रांडयाज. ०सांड-ली. विधवा. [राड 

पणा; रंडीवाजी. [ हि.] ०बायल-खी. (गो -उ दिवा रांड द्वि-] खांध-खी. विधवेचा कोपरा. [ रांड+सेघि ] 
ऽचेरा-पु, रांडलेक. “तुका म्हणे कोरान्न रांड । वेटा मार प न सय 
मागेना कां । ! -तुगा .२९८३. ०बोडकी-खी. विधवा ल क कळ ) टत र ( डी ) ब पतत 
"त्या रांडवोडकीनें खन्न जुळलत्‌। ' -मोर ११. Ms मफलीस व रांडक बायको व भिकारी वैरागी हे निमदस्ती. * [रांड] 
( निंदाथी ) रंडकी; बाजारवसवी; बटीक. [रांड दविः] च र लाह 


न. १ बायकांचे भांडण. २ (छ.) बिन फायदे 'ड । रांडकी-जी. विधवा. ( तिरस्कार-दया दाखवितांना ). 
गोष्ट. ०भाषेण-न. बायकी, नामदे, दीनवाणें भाषण. ०मस्ती- |[ रांड ] रांडगा-वि. ( राजा. तेजा.) रंडीबाज, २ -पु. (वे.) 


खी. १ पतिमरणानंतर विधवेस येणारा ल्पणा व जोम. २ i स स बळुतेदार. याला वतन इनाम जमीन असते. याचा 
अया झाल्यावरोबर डि prea ` च दक कर्गाटकांतील लक्ष्मीच्या सन्नत रेडा मारण्याचा असतो. - 
म नान र ही) इस र्या वता चरा गोल 
निरी, वाक्या मनुष्य; मित्रा मदुष्य. [रॉड।मागूस ] सामी रडे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitired by eGangotri 


बिंग > >> >>> ककननाच्च्चतकनन्चच चच ३- = 


MO ७ > ्न्च्च 
१ रंडकी झालेली; विधवा (खी). २ बायकोच्या मरणानें उघडा 7 -पेद १.४३. ३ खोल चिखल, रेवड. ४ आकांत; 
झालेला; श्तपत्नीक; विधुर. [ रांड ] रांडबणे-अक्रि. विधवा | रडारड ( ुत्युसमयीं होणारी मचुष्यसभुदायाची ) 
.होणे; रांडावणे पहा. [ रांड ] रांडचा-खी. विधवा जरी.  रांडवा राडिके-न. ( महानु ) विनोदाचे उत्तर, भाषण, वचन. 
केरें काजळ कुकू । ! -एभा ११.५६६. रांडा पोरें-नअव. १|' देशकाळं निऱ्हां राडिकें। -शिशु ११९. 
कुटुंबांतील कनिष्ठ दर्जाची माणसें ( वायका, सुरे ब कुणविणी ).| राण--न. (पर. रान. शब्द्‌, व त्याचे सामासिक शब्द पददा, 
२ समाजांतील हलक्या दर्जाचे लोक. ०रोटा-पु. विधवांनीं करा-| राण टा-वि. गांवढळ. “ तेथे त्या राणटा खरीजाति। ' -राम 
वयाचे सामान्य आडकाम. ( दळण, कांडण, मोळ मजुरी इ० ).| ५.६४. ०घडी माळ-जी. वनमाला. ०चाट-ली. रानवार, 
रांडाब-वि. (गो.) विधवा. रांडाचणे-अक्रि. १ विधवा-| पहा. “ धरितां राणवाट शुरुराव। ' -दावि. ३१५. 
पणाच्या केविलवाण्या स्थितीस प्राप्त होणें. २ (ळ.) फिसकरणे;| राणा--सु. एक मासा. -प्राणिमो ८१ र 
सोडाबणे; नासणें; विघडणें; मंग पावणे ( ब्यापार, मसलत, काम )| राणा--पु. १ ( काव्य ) राजा." मी असे उज्जनीचा राणा। 
( विशेषतः या लाक्षणिक अर्थानेच हा शब्द योजतात ). ' त्याणीं | नाम माझें विक्रम। ' -शनि ३६५७. २ मुख्य; नायक. ' तेव वोठे 
मागें संसार चांगला थाटला होता पण थोरला भाऊ मेल्यापासून | शिष्यांचा राणा । ? [ सं. राजन्‌; प्रा. राण; हि. राणा ] राणी- 
रांडाबला. ? [रांड ] रांडावा-खी. ( माण.) वाळविधवा; बाल- | खी. १ राजपत्नी; राजाची स्री. २ ( पत्त्यांचा खेळ ) राणीच्या 
रांड. रांडरांड-स्री. १ रंडक्यांतली रंडकी; अतिशय अनाथ व | चित्राचे पान. [ सं. राज्ञी; प्रा. रण्णी (१); शु. पे. सि. वे. राणी; 
असहाय रंडकी. २ (ल.) नामदे, बुळा, अपात्र, नाळायक, मनुष्य. | हिं. रानी ] राणि(णी) वसा, र।णलखा-प. राणीची किंवा 
३ पराकाष्ठेचा अनाथ किंवा. निराधार मनुष्य. रांडुळ-ख़ी. | राजाच्या बायकांची राहण्याची, बसण्या-उटण्याची जागा; अंतः 
(गो. ) ( अनीतीच्या मार्गानें ) विधवेस झाळेला सुलगी . रांडूल-| पुर; जनानखाना. ` तंव ते येउनि राणिवशासी । ' -ह ३१ म 
खी. (कों. ) बिधवा ख्रीला उपहासाने म्हणतात. रांडे-उड्ा.| [ राणी+वास] राणीचा जाहीरनामा-पु. १८५७. साळच्य 
एक शिवो. “ भांडे तृष्णेसीं द्विज भाराते, म्हणे यथेष्ट घे रांडे ! *| बंडानंतर लोक शांत व्हावे म्हणून व्हिक्टोरिया महाराणीनें काढ- 
_मोअश्व ६.७५. [ रांड, सबोषन ] रांडेचा-वि. रांडलेक. -उद्वा.| लेला एक, जाहीरनामा. राणी माशी-खी. मधमाशी; आका- 
आश्चथवाचक उदार. “ अग रांडेवें ! पांच वर्षोर्चे पोर पहा किंग रानें भोठी असून अंडी घालून नेहमीं पोळ्यांत राहणारी मधमाशी; 
कशी पोथी वांचतो. ' रांडेचा आजार-प. गमी. रांडेच्या-| ( इ.) क्वीन. वी. राणीराउत, राणीराड(ब)ताणी 
उद्गा; (प्रेमळ) एक शिवी. “ आहा रांडेच्या |... › -देप ६२. श्रीमंत व दरिद्री हा भेद; श्रीमंती, वैभव, निर्धास्तपणा र 
रांडोळी--खो. १ ( करणने, तिरस्काराने ) विधवा खी. २ विधवे-|धिटाई दाखविण्याकरितां भाषणसंप्रदायांत योजछेल श 
प्रमाणें वागवणूक. ३ कुचाळी, थट्टा. “ करितां गोपिझासी रांडोळी ।?| ' राणी रावताणी त्याच्या घरीं पाणी भरती. ' ह! उ 
-एभा ६.३६५. ४ मारामारी; कत्तल. “ निकरा जाईल रांडोळी। ?| ताणी भीत नाही-खातरॅत आणीत नाहीं. ' राणी(णि)व- र 
_एरुस्व ६.९. ५ क्रीडा. ६ नाश. ` कीं भीष्मदेवें चरणातर्ळी । | ( काव्य) १ राजाचा अधिकारः राजेपण; राजपद. ` नात 
केली कामाची रांडोळी । ? -जै २४.७ [रांड] राख्या, रांड्या | राणीव सांडावी । ' -शिश्ट ४७५. २ राज्य. ` जीत असतो र 
राऊजी, रांड्या राघोजी-बि. १ रंडीबाज; रांडव्यसनी; | पांडव । पुत्रांसि न जिरे राणीब।? -सुआदि २४-१० 
रांडछंदी. २ वायक्या; वाइल्या; नामदे. द वाइँलवेडा. ४ | राज्यसुख. ` मजवीण भोगा सुखें राणीव। ' -सुआदि १८.६ ; 
रांड्याराघोवा, रांड्यारावजी, वायकांत वसून किंवा त्यांजवरो- ४.( महानु. ) अधिकार; सामथ्यं. | भक्तीसी राणीव ज 
बर फिरून गप्पा मारण्यांत आनंद मानणारा (मनुष्य); गप्पीदास; | -भाए ४७. राणीची-खरी. राज्य; ससद्ध. [प्ा.] अ 
चुल्माबसा. झह रांड्या रावजी आणि वोडक्या भावजी. [ रांड !| न. १ मोठेपण. * परि राणेपणे शाङ्येधरा । बोला र द ई 
रांढरु, रांदै-न. (तिरस्काराथी ) विधवा त्री. रांडरू पहा. [ रांड ] | ज्ञा १०.३२३. २ (महानु. ) राजेपणा. “ आतां, देवे भ 

राड बांधर्णे--क्रि. (वे. ) झड वांघणे; भिंतीस पाऊस लागू | विसर राणेपणे 1? -भाए १४३. राणेरा3”उ- र, 
नये म्हणून आडोसा करणे. अधिराज. ` नागार््ञुनाचा दातारू । राणेरा3ॐ भ 
1 राडचाळि--वि. (महानु. ) राजकारणदक्ष. “ प्रस्तुत नारा | -दिद्चु ७. राणो-पु. (गो. ) ( राणे नांबाच्या लोक 
यण बाहाळिये । जन्म देउनि राडवाळिए। ?-त्र ७. होतें यावरून ) बंडखोर मनुष्य. 

राडा--पु. १ पसारा; कामाचा रगडा; कचका. ( क्रिं० घालणे:। रात--पु. (कों.) रक्तिमा; तांबडेपणा; 
पडणें). २ भानगड. “या उपर शुता राडा फार करून राहिला! स्थिति. [ सं. रक्त] रातं(तां)जन-पुन. एका 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डोळ्यांची आर 
झाडावें ग 


रात व्य र्‍ ` २६१३ राता 


ची 


[ स्क-अंजन ] रातड-बवि. किंचित्‌ राता, तांबडा ( तांदूळ, सुर्यानें अप्रकाशित असलेला अर्धा भाग. २ रातकरिंडा; झिही. 
विशिष्ट फळे डोळे इ० ), [राता] रातडी-खी. तांबड्या |[ सं. रात्रि] (वाप्र.) ०ओरडर्णे-झिह्ठीच्या शब्दाने नादर्णे. 
जोंधळ्याची एक जात. वैऱ्याची जाणें-अतिशय दुःखांत ब हवालांत रात्र जाणें. मरती 
रात--शखी. १ रात्र. ' सुग्रीव म्हणे यत्ने लंकेचे भस्म जा रात्र झाळी-शपथेचा एक प्रकार. बंदाखाली बसणे पददा. सामा- 
करा राती । ? -मोरामायणे युद्ध ५५७. २ रातकिडा. [ सं. रात्रि; शब्द -०किडा-पु. रातकिडा; सिष्वी. रात्रं दिख, रात्रं दिख- 
परारराती; हि. पे. गुज. वे. उरिया रात;सिं राति; पोदुँजि.अराची]| क्रिवि. रात्रीं व दिवसां; अहर्निश; अहोरात्र; सबैदा.` राज्रांघ- 
म्ह० (गो. ) रातचे वोल दिसाक पोळ-रात्रीच बोळ दिवसाच्या | वि. रात्रीं ज्यास दिसत नाहीं असा; रातांधळे झालेला. [ सं. ] 
वेळीं फोल होतात. रातच्यारात-क्रिवि. रात्रभर. सामाशव्द- | राि-खी. रात्र; रजनी. [सं. ] राि(त्रX)चर-पु. १ निशा- 
रातकिडा-प. रात्रीं किर आवाज काढणारा एक किडा. रात-| चर; राक्षस. २ चोर. [ सं.] रात्रिदिव-क्रिवि. ( काब्य ) रात्रीं 
बिरात-खी. संकटाचा, धोक्याचा, अनुपपतीचा काल; वेळप्रसंग.|व दिवसां, सवैकाळ. “ जे रादिव तूझे दित साधाया धरनि धनु 
“ रातविरात आहे, चार जिन्नस घरांत बाळगून ठेवावे. ' -क्रिवि. जपती । '-मोकणै ३.३७. [ सं. ] रात्रिविरता-क्रिवि. रात्री 
संकरकाली; रात्रीवेरात्री. “धान्य घेऊन ठेवावें, रातबिरात उष- भर मध्यरात्री. [रात्रितवितों ] रात्रौ-क्रिवि. रात्रीस; रात्रीच्या 
योगी पडेल, ? [ हिं. रात+विरात ] र(तचडा-प. ( गो.) एका  ठार्यी. [ सं. ] राओोणे-भन्रि. राज करणे. ' ऐसे आंही यावें रात्रौनि 
रात्रीचं काम, रातवणी-न. (बायकी ) रात्रीं हातपाय छुण्या-| सायासीं । ' -शिछ् १८३. र न 
करितां, शौचाकरितां किंवा पिण्याकरितां ठेवळेळें पाणी. [रात्रनवणी- |. रातणे--अकि. १ (काव्य. ) रते; अनुरक्त होणें; सुक; 
पाणी ] रातवा-पु १ रातीचा सबै काल; रात्रपणा. ( क्रिश पडणे; | भाळणें. " असंगकडवें नामगोष्टी माझी सोय सांड। आतां रातढे 
होणे). २ रात्रीचा पाऊस. ' रातवा पद लागला; रातेव्याच्या | अनंता.तुका म्हणे। ' २ रमणे; रत होणे; विळास स आपुली 
पावसाने किंवा रातब्याने वाजरी नासेल. ' ३ बुज नये म्हणून अंगना रातली परा।' -सुआदि ३४.५. [ स. रत ची 
घोड्याला रात्री बाहर काढणे. ( क्रि० दंग) [रात] रातया| रातनबाव, रातंबाच-खी. (प ) रतनवाब पहा. पाटाचे 
घेउन निघणे-रात्र असतांना निघो. ( पावसाने ) रातवा पाणी ss म नं 
घरळा-पावसानें रात्रीं पडण्याला सुरवात केली. रातखार-| रातब--उ. ए % तवी ऋऽ; को. २ तांबडया भा 
किव, रात्रभर. रातांघळा-वि. ज्याला रात्री मुळींच दिसत| रातँबा--इन. १ रातंवीचे यकत प न 
नाहीं असा; रातांधळे प्राप्त झालेला. रातां घळे-न. एक नेत्र- जात. रातंबेपिकणे-(छ.) यी ws 
रोग, ह्यामुळे सुनुष्यादिकांस रात्री दिसत नाहीं. रातोरातीं- भदा न आ Pras ल या भागांत होतें. ह्याच्या 
क्वि राजी, मध्यरात्रीच्या वेळीं. [वात ] रातावर्णे-यक्रि. झाड कोंकण, मळा उतार फळांतीळ मगज खातात 
(काव्य ) रात्र पडणें, होणे. “ रातावऊ$ं आतां जाऊं दे बाई फळास रातेबे शिवा कोकंव आ Ma 
घरा । ' [रात] रातिबळा-इ. (कॉ. ) रात्री युराच्या पुढे | पाण्यात अ नाहे. स. रक्तप] रातेब-न. रातंबीच्या 
टाकळेली बैरण किंवा ओलें गवत. र।तिवा-इ. रात्रपणा; रात्र. औषधात ही आ ब्य वियांचें तेल; कोकंबतेल. 
“जे कांडाचेनि आंधारें। करिति रातिवा 1? -सिंछ ९४४. झाडाच फट. शात 7 
राती-बी. १ (आभ्य ) रजनी; रात्र. ' गांदकंदा रात झाली |[ तेवी! तेल! साळा--प॒. रोजचा खुराक बं इतर योग्य खचे. 
उठ सरळी राती । ? -सूपाळी घनऱ्यामाची २०. २ अंधार. [स. रातबा-म 


त्रि] रातीच्या रातीं-क्रिवि. (कृण. ) रात्रीच्या सदर्तीतः|' तेयीळ कमाविसदार यांस तुम्ही रातबामसाछे विशी कागद व 


र देणं. › -पया २०२. 
रात्रीच्या रात्री. राती( ज्रि )दिचो-करिवि. रात्रंदिवस. ' तवं जाझ न a ती 
Rimmel OE अ यासाठी केलेलें लाळ पाणी. रातव्याचा रुपया. 
क्रिवि. १ रात्रीच्या रात्री; दिवसाची इ० वाट न पाहता रात्रीच्या | बरना खळ ग जया चा ता 
ळी. २ सबै रात्र; रात्रभर. * हं पत्र म्यां रातोरात जागून लिहे |. ल्मांच्या प नर 

राजच्या वेळी, रात्र असतांना. * एव्हां निधाळास तर रातोरात | घ्यायास घान स त आळ वी 

. २ रातोरातीं-करिवि. रात्री; मध्यरात्रीच्या वेर्ळी. [रत] रोता प य 5 CRE 
राज-खो. १ रजनी; रात्रि; सुयोल्तापासून दुर्यो "|. त ] सामाशब्द- रातांजन-पन. एक झाड. 
काळ; पृथ्वी दैनंदिन गतीने आपल्या आसाभोवती फिरतांना |[ स. ९२ | 
पो ६. २८ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ 
‹ जाई जुददै रातांजंन। ' -ह १४.१२७. रातांबा-बी-बे, रातां-| रान--न, ( जंविया ) चड्डीच्या काढणीजवळीळ मांडीवरचा 
बेळ-प्र. रातंबा इ० पहा. राताळी-ी. ( प्र.) रताळी पहा. पुढील भाग; वाँकमधील एक डाव. आपल्या हातांतील अदि 
एक वनस्पति. राताळूं-ळठ-न. रताळे पहा. एंक कंद. जोडीदाराच्या उजव्या मांडीवर चड्डीच्या काढणीजवळ मारणे 
त्पळ-ळ-न. तांबड कमळ. “ अति सुरंग चरणतळें । उपमे कठिण | [ फा. ] 


रातोत्पले । › -एरुस्व १.२१. [ सं. रक्तोत्प ] र रान--नः १ जंगल; वन; विशेषतः जंगलांतील खुजा 
राद्ांत--प- सिद्ध केळेले सत्य; प्रमाणाने सिद्ध, ठरविलेली | ठेंगण्या झाडाझुडपांचा समुदाय. २ तळवट; माळ; रक्ष प्रदेश, 
खरी गोष्ट किंवा अनुमान; सिद्धांत. [ सं. ] नापीक व ज्ञिजैन प्रदेश. ३ मनुष्यास उपभोग्य असा भाजी-पाढ 


रांघण--न. मातीचा तवा; पदायै भाजण्याचें खापर. [ सं. 
 रांघधण-न--न. १ शिजविणे; रांघणें; पाकक्रिया. २ रांध- 
ण्याचे भांडे, मडके. “ रांधण नाहीं आसुचे घरीं '-भवि ९. 
१७०. ३ स्वयंपाक. ४ ( गो. ) चुल. [ सं. रध-रंधन ] रांदा- 
यणी-खी. स्वयपाकीण बाई. [सं. रंघन] रांधचेकुड-खी. 
(कु. ) स्वयंपाकघर. रांधणी-खी. ( व. ) स्वयंपाकघर. रांधणे- 
सक्रि. शिजविणे; उकडणें. [ स. रंधन ] म्ह० सारी रात्र जागली 
आणि दागावांगीं रांधलीं. रांत घर-न. १ स्वयपाक घेर; रांधतें- 
घर. २ माजघर. रांधतेघर-खीन. ( ना. ) स्वयंपाकघर; पाक- 
शाला. रांघनीपढळ-न. (गो. ) चुलखंड. रांघ( दा )प-न. 
१ शिजविणे; उकडणं. २ रांघळेळे पदाथे; स्वैपाक. [ रांघणें ] 
रांधपखण-न. (देट.) स्वैपाकघर. रांघपी-पु. १ सेंपाकी; 
आचारी. २ ( हेट. नाविक ) जहाजावर जेवण तयार करणारा 
इसम. [ रांधप ] रांघपीण-ली. ( गो. ) स्वयपाकीण. [ रांधप ] 
रांघय-न. (गो.) एक आमटीचा प्रकार. रांघवणा-पु. सेंपाकी; 
आचारी. “ बह्व रायाचा रांघवणा । ? -सुविराट २.४४ रांध- 
खणी-खी. स्वयंपाक करणारी सुगरण स्री. ' जैसी रांधवणी रस- 
सोय निकी । ? -ज्ञा २.२५४. -वि. स्वयपाक करण्याची (चूल). 
“ रांघवगी चुडीपुढें । ' -ज्ञा १३.५६२. रांधवणी-न. स्वयं- 
पाकाचीं खरकटी भांडी व हात छुतळेलें पाणी. [ रांघणें+पाणी ] 
रांधा पघर-न. ( रत्नागिरी ) स्वयंपाकघर. रांधिये उणे-वि. 

पुरतेपणी किंवा मुळींच न शिजविलेले. रानपीण-ली. (कु. ) 
घ लावर्ण. 


स्वयपाकीण, [ रांघण ] 
जंगलाचा शो 
राधा--खी. १ कृष्णसखी; अनयाची स्री. २ नाचकामाकरितां | ई भोरडून चिकार उव. pn (रान, श्वापदे). १ 
स्रीवेष धारण करणारा पुरुष. राधाईमावशी-खी. ( जादुगार ब |° खवेळणे-१. एखाद्यावर ललक 7 - 


र | होणे सूक, लोभ, काम ३९ काच /* 
कोल्हाटी लोकांत). नळीच्या तोंडाशी असलेली नाचणारी बाहुली. अतिशय क्षुब्ध होणें, ( राग, भूक, लीये, क 
‹ लवकर जेवायला वाढा, आज इकडे रान फार खव या 


इ०कांहून भिन्न असं तण, गवत, उपद्रवी-निरुपयोगी वनस्पती 
इ०. ` भाजीचे वाफ्यांत कोठें कोठें रान रुजले आहे तें उपटून 
टाक. ? ४ शेतांत उगवणारें गवत; तन. ५ शेत. ६ झाडी; 
राई; वन; वृक्षवाटिका. ` वेदर किनाऱ्यास सारें नारळीचे रान, ' 
७ देश; प्रदेश; भाग. “ मारवाडदेश म्हणजे उंटाचे रान. ?' त्या 
रानचे मनुष्यास हें रान मानत नाही. ? ८ विदेश; परा 
सुख. ' परस्परें या रानांतील उमराव व रजवाडे यांस पन्न 
देऊन तुमची कुमक करवितों. ' -भाव १३. ९ (छ. ) फार 
मोठी वाढलेली हजामत. प्रदेश ह्या सामान्य अर्थी रान दब्दा- 
पूवी विशेषणात्मक शब्द जोडल्याने त्याचा विशेष अर्थ होतो; 
उदा० डोंगररान; खडकरान; धोंडेरान किंवा गोटेरान; बनजररान 
गवतरान; माळरान इ० तसेंच काळे रान, पांढरें रान, चिक्कणरान 
काळया-पांढऱ्या-चिक्कण मातीचा प्रदेश. नवें. रानन्धूवी जंगल 
किंवा माळ असून नुकतीच लागवडीस आणलेली जमीन [६ 
अरण्य; प्रा. रण्ण] स्हू० ( गो.) रान झाले लागीं घरां जाली 
पैसम्हातारपण प्राप्त होणे, मरण जवळ येणे या अर्थी. (वाप्र.) 
०उठेण-लोक खवळे; कुद्ध होणे. ' म्युनिसिपल इमारतीवर 
संयुक्त निशाण लावण्याचा ठराव हुजूरपक्षानें फेटाळला त्या 
शहरांतील रान उठे होते. ? -के २२.७.३०. ०उठविर्ण/ 
ज्ञागविण-पारधीकरितां धडधड आवाज करून सावजांना जा. 
करणें. झाडीतून पारध, सावज बाहेर हुसकणे. “ रान उठव 
शिवाय, जागविल्यादिवाय शिकार कशी सापडल? ' ०क्काढणं 
१ जंगळ-जमीन लागवडीस आणणें. २ झाडें झोडपून ब "_ 


०नगरी-नगरी रेशीम-न रेशमाची एक जात.राघाष्टमी-ली.| ` , र वेढंग मा 

राधेचा वाढदिवस म्हणुन पाळण्यांत येणारी आश्विन वद्य अमी. | °घेणे-१ रानांत पळून जाणें (सुरांनी). रळ.) "दछ 

[सं. ] राधेय -प. राघापुत्र कण. [ राधा=एक कोळ्याची त्री. ] स्वीकार करणें; वारगळण. ३ रानांत शिरणे म बरद 
मन 


रांधा--पु. १ रसायन; शिजवून केळेछें सिभ्रण; पाक; |सोडणे-पारखे होणे-(ल.) आपलें मन 1 रा 
काला. “ शरीर अवगुणांचा रांधा ।? -तुगा ७३९. २ रसायन | लणें; एखाद्यासवंघीचा आपला विचार, फिरविणे; अ प 
तयार करण्याची क्रिया, कृति. ३ शिजविणे. ४ दिजलेलें अन्न. | सुद्दा सोडन देणे. भारणे-? सवे प्रदेशावर जाई केढा, ग 
[ संणें ] म्ह० रांधा वाढा उष्टी काढा. `| टाकणे. तमाम गारोडी रान भारतो तसा प्रकार त्याने 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रान 


शान  . , २६१५ . 


os 


श (ऋः) यास्मित पैसे चारणे. ०मानणे-त्या देशाची तांबूस व चरबट असते. «चा राजा-पु. भील किंवा कात- 
हवा ६० प्रकृतीस मानवण, सताः “ कोकणच्या माणसास |करी. ०चिम्रणी-ली. १ चिमणीसारखा एक ल्हान पक्षी. २ 
हें रान मानवत नाहीं. ' ०हांकण- ( शिकार उटविण्याकरितां ) | जांभळीं व पांढरी फुरूं येणारे एक झाड. ०जाई-खी. उंच वाढ- 
झाडे झोडपर्ण ग आरडाओरड करणे. रानांत, आडरानांत |णारें वेलासारख झडप. ०जञेवण-न. वनभोजन; रानांत किंवा 
पडणे-एकटें सांपडण; उदास होणें. रानांत शिरणे-( ल. ) | झाडाखाली केले जेवण. रानट, रानक( ग ,ट-वि. १ रानांत 
( संमाषणप्रसंगीं ) सरळ मागे सोडून अयोग्य गोष्टी सांगत बसणे; राहणारा; रानटी; अज्ञानी. “ होतां तापत्रयातै त्वरित भववनीं 
विषयांतर करणें; वहकण. रानीं रिघण-अरण्य सेविणें. ' ब्रह्-|रक्षितां रानटाचा । ? -केका १२२. २ आड्यांवीं राहणारा; शहर, 
सुकाळु लाधला ते ही । जे रानीं रिगारे। ` - १६. रिकाम्या |कचेरी, दरबार इ०ठिक्राणीं न जाणारा; अडाणी (मनुष्य). ३ जीत 
रानीं-किवि. वेफायदेशीरः व्यथे; निरथेक; फुकट(वोटग, चालण). | भात, गहुँ इ०न येतां गवत फार उगवते अशी जमीन.०टाकळी-खी. 
“ आतां एथे काम नांही काज नाहीं, रिकाम्यारानीं कशाला बसावे, दाकळीची एक जात. रानटी-ठी-वि. १ रानासंबंधीं; आपो- 
रहावे, फिरावें ३०. ? रान या शब्दाएें पक्षी, पञ्च व वनस्पति। आप उगवणारा. २ गांवढळ; खडवळ, रीतभात नसले. [रान] ' 
यांचीं नावें जोडन रानटी किंवा न साणसाळलेला, न लागवड | ०टोणगा-पु. जंगली टोणगा; रेडा. ग्टोळ-पु. रोळाची एक 
केळेला या अर्थी वरेच समास होतात. असेः रानइवर; रान-|जात. °डुक(क्क)र-पुनः भुशमुग, उस, मात इ०. पिकांचा फन्ना 
मांजर; रानकेळ; रानउडीद; रानतूर; रानपडवळ; रानमटकी; रान- उडविणारे रानटी जनावर. ०तरवड-प. तरवडाची एक जात. ' 
मसुर; रानमाठ;रानमूग इ०. तसेच रानआंवा-केळी-कंवडा-जेबण. | ०तीळ-प. काळा तीळ पहा. तुळख-सी. एक बनस्पति; बैज- 
या व यासारख्या दुसऱ्या अनेक सामासिक शब्दांत रान ह्याचा यंती; ही तुळशीसारखीच असते. पानें मात्र मोटीं असतात. हिंद 
रानांत राहणारा किंवा होणारा ऊसा अथे होतो; कांही विशिष्ट मंजिऱ्या येतात. बीं काळे, किंचित्‌ तांबूस व खसखशीएवढे असुन 
सामाशन्द- ०आंवा-प. क्षविशेष. ०आले-न. रानांत होणारें पाण्यांत घातलें असतां फुगत. ह तुझमरार (सबजाचे वी) प्रमाणे 
आलें. ०आळू-न. तेरे अळू. हे पजेन्यकाळीं उगवते; याचा | असते. यासहि तुकुमराई म्हणतात. ° “रखी. एक लहान पिवळया ः 
रंग पांढरा, हें फार थंड आहे. याची भाजी चांगली होते. ०कट- फुलांचें झुडुप. ०ते रडा -पु.तेरड्याची एक जंगली जात.०दाडगा- 
वि. खेडवळ; गांवडळ; :1* वनातील ( मनुष्य, पछ). [रान] वि. आडदांड;रानटी; धिप्पाड; राक्षसी. काम करणारा. ०दांडगे- 
"्केद-पु. एक केद. ०करी-पु. रान्या; गवत, ९ 1कूडफांटा इ० |पुभव. सवै तऱ्हेची शाखे घेऊन शत्रूचा किंवा रारू र ्रति- 
आणण्याकरितां रानांत फिरणारा माणूस.०काळ्या-वि- शिकार करः कार करण्याकरितां जाणारा शेतकरी किंवा खेड्यांतील लोकांचा 
ण्यासाठी रान काढण्याकरित। लावलेला ( मनुष्य); पारध्याकरितां |ससुदाय. ०निंबू न. राननिंबोणींचे फळ लकात 
सावज कचार्यांत आणणारा. ०कांदळ-न. एक वन्य इृक्ष- जी. एक मोठें काटेरी झाड, ०निवडुंग-युन. जगली निवडा. 
n ।दील कापशीचे झाड; दे १-| ०पासरा-पु. दुकानदारीची झिंबड. ०पाळ-वि. नापीक;सुकिस्त; 
०कापश्ी-खी. रानांदील कापशीतरे झाड; देवकापशी, देवपळूह npn ee ला 
हून भिन्न व पळ्हेश्री जुळणारी. हिचे बीं ल्हान व वाटोळे असून | बरड; माळवजा ( he न). mes वाची 
देवक्ापशीचे मोठें ब छांवट असते. ०कापूस-प. रानकापशीचा |एक झाड: ०बाजरी-खी. गवतासारखी वनस्पति. - 


.कापूस. ०काचळा-पु. कावळ्याच्या जातींतील जगली 


पक्षी. रानोमाळ. रानभरी झाले साधारण । *- एभा२३.३१६. "भरी- 


ग्केळ-ळी-ख्ी. कळीची जगली जात. हिच्या पानावर जेवतात. | भरू वि. १ भयभीत; as म आता 
कांदा उकडून दिवा वाळवून त्याचे पीठ करून खातात; कवदर न मनुष्य )- 4 न त रागरी ती 
ही एकच, पह, "कोंबडा-डी-डे-उलीन. जंगली कोंडा. रिता इ . बण्याच्या हेतूनें ज्यानें आपली वायका- 
` म्खरडा-पु. जगलखरडा पहा. ०गट-वि. १ खेडवळ; गांवढळ. ैनीकरितां ला त , य्य वसा होच यी 
२ वन्य; लागवडी शिवाय उगवणारा. [ रान ] “गांजा-ज्या-उ- पोर ress ळण, घाबरे; बात होत, 
एक ओषधी मूळ; सालवण. याची पाने prs नव अ जी-खी.१ागवडीशिवाय उगवणारी भाजी.रवनांत होणारी 


यास निरनिराळया रंगाचीं फुरू येतात. याचं मूळ सवे ज्सरकी-स्री. रानांत होणारी मरको, मठ. 
वर गुणकारी आहे. ह ार्तरी देशांतील गाय; वनगाय. खाद्य ना अ हदी a wa र न 
*गोबरी-खी. जंगलांत सांपडणारें इतस्ततः पडे हेण, दम ह्यांचे बीं मधुरासारखें असते. ०मांजर-पुन. जंगली 
याच्या उलट शेण थापट्न लावलेली गोवरी. *्घेषडा-उः एके |® सेल च घाकटा असे याचे दोन मेद आहेत. ०माणूस- 
वेल.० घोळ-सी. घोळ नामक भाजीचा एक प्रकार, हिचें पान | मोज घो 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


रान न व नदर रापदळी 
i धागा TT = नन 
न. १ एक प्रकारचा वानर. २ ( ल.) रानटी; खेडवळ माणूस. | भाळ । भयें करूनि पळतात। ' ३ (रू. ) पसरल्यासारखे; क्रे 
० सूग-पु. रानःत होणाऱ्या मुगाची जात. नमोगरा-पु. अरुंद | तिकडे अस्ताव्यस्त फेडल्यासारख. “ वाऱ्याने पोथीची पत्रे रानो. 
पानाची जाई. नम्हेख़-जी. जगली म्हैस. ०राचताण-णी-|माळ झालीं. ? [ रान+माळ ] रानोरान-क्रिवि, रानांतून आणि 
नशी. रावताण पहा. ०वट-खी. मोठ्या रस्त्यापासून फुटली वनांुनः द्रीखोऱ्यांतून; सवे देशभर ` माझी गाय चुकी 
रानास जावयाची वाट. ' पुढच्या आंब्याजवळ वाट उजवी [म्हणून मी रानोरान फिरलो ? [रान द्वि. ] रान्या-वि. रानावगां 
फुटली आहे ती रानवट आहे.” -वि. १ जंगली; लागवड तील; खेडवळ; गांबडळ; रानकरी; रानट. [रान] 
न केशेली व साफ न केलेली (जमीन ). २ खेडवळ; गांवढळ; | रान्ह-न्हे--न. भाकरी भाजण्याचा मातीचा तवा; परळ, 
रानटी ( मनुष्य). ३ वन्य आपोभाप उगवणारा. ( वृक्ष, वन- |रांधण पहा. [ रांधणे ] 
स्पती). ०वत-न. (राजा. ) वन्य इक्षाचें पान; ज्यांचीं पानें रांप--पु. (बे. ) घराची वाजू किंवा पडवी, 
सामान्यतः भोजनाकरितां, .पुड्याकरितां उपयोगी पडत नाहींत | रा(रा)प--पु. १ तुरटपणा; विशिष्ट फुलांचा व वनस्पतींचा 
` अशा झाडाचें पान. | रान+पत्र ] ०वन-न. (व्यापक) रान; |वुरट आणि आंबट रस. ( क्रि० चढणे; येणे; त्रसणे ). २ कोवळी 
जंगरी प्रदेश; रानांत फिरणे, वन्य पदार्थावर उपजीविका करणें सुपारी विंबा एखादा तुरट पदाथै ज्यांत शिअविला आहे असे 
वा निर्वाद्दाकरितां वन्य पदाथ शोधणे. ( क्रि० करणें; पाहणें; पाणी; फल, पुष्प इ० कांच्या द्रवाच्या अंगीं असलेला काळा ३० 
फिरणे; हिंडणे ). ' रानवन मला व्हावयाचे-किंवा.मी. करीत |रंग. * सुपारीचा रांप घोतरोवर पडला तर धोतर खराव होई. ' 
असतों. ? [ रान+वन ] रानचा-पु. लागवडीस न आणलेली पडीत | रा( रां )पर्ण-अक्रि. १ हृदेवर उघडे टेविल्यासुळे दिवा होखं- 
जमीन; जगल; रान. ` गांवाला रानवा असल्यावांचुन तृणकाछाची | डाशीं संबंध झाल्यामुळें काळें होणं ( तुरट किंवा आंबट फळ, 
सोय होत नाहीं. ? रानवाट-खी. जंगली व रानवट प्रदेशाकडे |भाजी-पाला ). काळवरणे. २ छानदार छटा येणे; रंगणे. " तया 
जाणारी वाट. ०वाळूक-न. ( थेने, ल.) दगड. "वाळूकः |अनुरागाचेया चोळ । रापें इंद्रियांचे भैळें। › -भाए ७९६, रे 
- चारणे-(ल.) दगड मारणे. ०शाकट्ट-पु. एका जातीचें श्वापद. | चांगल्या रीतीनें भिनणे, मिसळला जाणें, मुरणें ( मसाल्यान खार, 
‹ रानशकट्ट आणी रीसें। ? -दा ३.५.९. ०शोकड-पु. रानशेवगा | क्षारांनीं खत इ० ). ७४-भढीच्या उष्णतेमुळे गुणविशिध आणि 
पहा. ०शेण-शेणी-गदरी-खी. १ रानांत पडलें गाई-म्दृशीचे स्वादिष्ट होणं (आंबे इ० ). ५ आंत खोल भिनणे व च्टा णे 
वाळलेले रोण. याच्या उलट वळशेण. २ जेव्हां एखाद्या मनुष्याचे |( खार, मीठ, क्षार, रंग). ६ सवे अंग ब्यापणे; सवे शरीरावर 
ज्ञान, समज, सामथ्य किंवा संपत्ति यासंबंधीं पूणेपणे निषेध दाख' परिणाम होणें (ताप, उपदेश इ० आजार, विष विवा दुसरें रोग 
वाववाचा असतो तेव्हां उपमानाप्रमाणें योजलल्या (शेण, गोवऱ्या, |कोरक द्रव्य, औषध यांचा). ७ असा विकार भोगणे (अंग 
माती, धुळ, दगड, धोंडा, राख इ०) शब्दापकीं हा एक शब्द आहे. | शरीर यांनीं). ८ सवैत्र पसरणे व विश्वासास पात्र होणे ( आ, 
उदा० त्याला रानशोणीचें पीठ समजतें ! =त्याला काय समजतें १ | बातमी ). ९ पूणे, सतेज, टवटवीत, जिवट दिसणें ( पूर्वी इश १ 
०हार-पु. एक वनस्पति; हुरा. ०दोवगा-पु. एक झाड. सामा- | निस्तेज असलेला मनुष्य). .१० व्यापणे; न्यापणे द्‌ वा 
न्यतः रानेशर. ०सठ(ट)ची-खी. सठवीचें रूप धारण करणाऱ्या | कवज्यांत घेणें. ' फौजेने बिंदा परचक्राने सुदक रांपटा.. हेग 
देवीचे किंवा दुर्गेचें नांव. “ उच्छिष्टचांडाळी रानसटवी जखणी। ' | शेत रांपलें, ' ११ (ल...) परिचित. चांगला माहि्गार होण, 
-इ १३.६८. ०खावज-न. रानांतील जंगली पशु, | कीं रानीचें |[ राप ] 
ft 3 (> फे; चें मोठें जाळे; 
रानसावज उन्मत्त । ' -नव २२.१३१. “सिवार-न. शिवारां-| रां(रा)पण-- खी. (कु. कों.) मास धरण्य 
तींळ जंगल. * गांवचे रानसिवार खोताची सत्ता आहे. ? -मसाप |( कु.) अनेक जाढीं एकत्र वरुन मासळी धरण्याचे साधन, 
२.५९. ०सोडवण-खी. रान तोडून साफ केल्याबद्दळ्ची जकात. रांपणी--खी. १ चाचपणी; दाबणी. ९ आ 
-अस्प्र २८. चसरो( ब )र-खोक-पु: रानडुकर. “ रानसोवर |[ रांपणे ] रांपणे-सक्रि. १ चाचपणें; पाहण्याकरिता! इ. 
'चळकट। '-काळिक्रा २२.१९. [रान सुकर-सुअर-वर ] ०हळद्‌- चिवळणे. ' म्यां त्याचें पोट रांपून पाहिल, पोटांत र 
दो-खी. एक वनस्पति. ०हुरा-पु. सामान्यतः रानशेर राना-|२ ( आरट्यापाट्यांधा खेळ) सुयदंड नामक शॉन म | 
. वळी-जली. एक लहान फुलझाड; हिचा औषधांत उपयोग करतात. चालणे; अशा रीतीनं खेळगड्यांना ती रषा ओलांईँ न ` ` . 
रानी-परज-ख्ी. झुरतपांसुन नवापूरपर्यंत राहणारे. रानटी |-अक्रि. ( अंधारांत ) चाचपून पाहणें, चांचपडणे. अनवि 
. रोक. रानोमाळ-क्रिवि. ९ रानांत आणि माळांत. २ तजाबजा;| रापदळी- खरी. ( महानु.) शरोर इलत "२ 
अन्यबस्थित; अस्ताव्यस्त रीतीन; पांगून. “ तैसे ब्राह्मण रानो- |“ रळियां रापदळिदा करीठु। ' -दाव २१६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रापण २६१७ 


रावणे 
र 


रापणें, रांपा--नएु. ( राजा.) झुपारीवरचा पापुद्रा सोल | “ कुकर्माचा करवी । रावु जरी 1? -ज्ञा १३.३०. ५ शुमा- 
ण्याचे एक हत्यार; ( कु.) रांपो. सुपारी इ० तुरट किंवा आंबट | कूळ. हा ठायवरी लोभु। करी स्वैरत्वाचा राजु । ? -ज्ञा १४.२३० 
फळें कापण्याचे हत्यार. [ प्रा. रंप=छिलणं ] ६ कुटुंबांतील माणसांची वदेळ; विस्तार; पसारा. “ तुमचा राव 

रांपा--इ. ( चांभारी धंदा ) चामडें कापण्याचे, दोहों वाजुस | मोठा. तुम्हाला एवढें घर पुरणार नाहीं. ? [ रावणे ] ०ळावणे- 
घार असलेलें हत्यार. सवय लावणे. 


रांपी--खी. १ चांभाराचें, कातडे कापण्याचे उलट्या खुर) राबड--खी. मेहनत; श्रम; कट. रावडणं-अकरि. सेइनत, 
व्याच्या भाकृतीचें हत्यार; कापणी. २ लह्वान रांपा. रांपा पहा. श्रम करणे, [ रावण ] 
[ प्रा. रंप=छिलणें ] रांबणाबळ--ल्ली. (कों.) १ ओढाळ जनाबरास्र ताळया- 
रापा--खी. पादसाळा; एकसारखी सतत बृष्टि. ( क्रि० |वर आणून तें कळपावरोवर चालण्याकरितां शुसख्यास द्यावयाचे 
_ घालणें; बसणें; पडणें; लागणें; चालणे; जिरणें; विरणें; मोडणे ).| वेतन, बक्षीस, 
«्लागण-अक्रि. एकसारखा पाऊस पडणें. रापेचा पाऊस-प.| रावणी राबणूक--खी. १ येजा; वापर; जात्रा येवा; राहणे; 
एकसारखी सतत बृष्टि; संततधारपाऊप. जन्म घालविणे, २ सवयीचा, परिचित होणें. ३ पहारा; चाकरी. 
राफ, रांफेचा पाउख--खीए. राप पहा. एक सारखी वृष्टि ' संदेद्रियाच्या आंगर्णी । विवेक करी रावणी । ' -ज्ञा १४.२०६. 
(क्रि० घालणे; वसे; पडणे; लागणें; चालणे; वि; जिरणे;| ३ ( व्यापक ) लागवड; नांगरणी; झोतीचें काम. “ दद्दा विधे 
मोइणें ). जमीनीची रावणी करावयास दभर रुपये तरी खर्चास पाहिजेत. ? 
राफज़ी पु. बोहरी लोकांस तुच्छतेने वापरण्यात येणारा ||[रावणें ] रा(रां )बणे-अक्रि. १ संवयीचें होणे; परिचित होणें 
शब्द. -मासिक मनोरंजन ए. १०६ फेट्टुवारी सन १९३५. |(परक्या कळपार्शी गाय ६०, नुकतांच शाळत घातटेला मुलगा, 
राच-- खी. १ काकवीपेक्षां दाट असा उंसाच्या रसाचा रांधा. घरांस रानमांजर, ओझ्यास खांदा, पाठ इ). २ चांगला मळ- 
२ दुखणेकऱ्याम पिण्याम द्यावयाचे पेय. पीठ घालन दाट केलेळें टेल असे ( रस्ता ); बारबार लिहिल्यासुळे शाईने सारवल्या- 
आणि कडनिळेलें साखर घातळेरुं पाणी. ३ (कों. ) रोपाकरितां सारखा बी (ह) ro तिन लक 
भाजळेली जमीन. ७ अशा. रीतीनें तयार केलेल्या जमिनीवर| रावणे--अक्रि. नित्य येणें जाणे असणे; रावता (आसे 
केळे रोप. ५ जमीन भाजण्याकरितां लागणारे गवत, पानें, केर-|( रस्ता, मैदान, जमीनीचा तुकडा यावरून ); बरवार ज ० 
कचरा, टहाळ इ०. ६ तेळा-तुपाचा गाळ, बेरी. ( देप्रा. रबा | असणं ( एखाद्याच्या घरी, एखाद्या ren उ 
हिं. राब | ( वाप्र. ) ०करगे-( जुन्री) जमीन भाजण्यासाठी क सा oe व बता-पु. -१ वारंवार 
पान-पाचोळा वगैर शेतांत पसरणे. ' त्यानें भातासाठी राब केला | जन्म घालविर्णे; 393022 वी वल न पळ; वापर. 
आहे. ? *जाळणे-( जुन्नरी ) शेतजमीनीवर पान-पाचोळा पस- डाय ति ह ल पबा त गं 
न नन म मम ब स 
रून दांताळयानें ढेकळे फोडून सारखी करण. राबड-्छा. १, त . खानाचा रुने 
* विड; रेंदा; चिखल; गाळ; खळमळ; रेबड. [ राव ] राबडी-खी. | वेष; Mr ब.खानाचा स्ने व रावता 
सी पहा. आदीचा एक मए शखर मा प रर. 'ाबणे--कि. ह, भम ल. ठ येव 
वून दाट. केलेलें दूष, २ पातळ गूळ, पातळ चिखल. [ राब ] कापतात. २ वेल तो बाबेल. रायता-प. महारांकइन हक्काने 
राचणी-लरी. हाळ, शेण, गदत, बारीक माती घःदन रोपटा {त येणारे 'सरकारी काम किंवा त्या कामाच्या मोबदला 
र करण वमाजगे; साजावळ) माद राबले का a यात येणारा पैसा. -वि. मेहनत करणारा. “ जया 
नांगरण, लागवडीस आणणें. “ आम्ही वाहि र णाचे घरी । अंगे रावते भाऊ चारी । '-ज्ञा १३.२८. रावता 
घरीं रावतो. ' रादरी-स्री. घट्ट न झालेला, पातळ गुळ. रावा _प. गांवचे सरकारी काम करणारा महार; पाळीचा महार. 
महारास. ग नी 
पाणी-न. उपयोग केलेले पाणी. Fe 21“ राबता महार वगैरे. मशारनिल्हे यांजकडे देत जाणें.” 
राय--पु. १ रीत. २ स्वभाव. ३ वारंवार जाण येणं; हा वा २.४७. रावती-वि. चालू; लागवडीची ( जमीन ). 
इत्य पुन्हां पुन्हां करणें; अभ्यास; वापर ( कि" घाल; पाडणे he इनाम पडजमीन बिघे ५ देवविली ती रावती जमीन होती. ? 
` आताशीं घरांत मनुष्ये थोडीं म्हणून पुढला दरवाजा लल 
भागीळ द्रवाजानेंच राब घातला आहे. ' ४ आटोकाट मेहनत; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राबस २६१८ राम 
बिन 3 क््ाांचच्््््ा्ााच््च्छ्क्च्छ्छ्छचचचचछच्छ्च्च्छ द 
काम करणाऱ्या नोकराची बायको. रावत्या-पु. सावेजनिक काम | पांढरे रेशमी कांठ असलेलें (वत्न ). ० कुंड-न, १ 
करणारा महार; पाळीचा महार; वतनीमहार. [राबता] |नाशकास गोदावरीवर असलेलें एक कुड, तीथे (स्नान करणे, 
राबस--वि. १ ठोसर (नागली, कांग, कुळीथ, राळे, | खताच्या अस्थी डाक ६० करितां )- २ (यावरून) कोणत्याहि 
सावा इ० घान्यास म्हणतात). २ अरबट चरवट; वाहेट ( अन्न, नदीकाठी असलेले असे कुंड, तीथ. ०कोदेंड-न. रामाचे धनुष्य. 
जेवण). ३ घाणेरडा; अव्यवस्थित; डुकरासारखा खाणारा किंवा |“ जसे चातकाला घनाचें चि पाणी । स्वभक्तां त्से राम कोद्‌ह- 
कक ण्याची रीत: पाणी । ° [सं. ] ०कुषणपथ-पु. आराध्य देवाची नावे (राम, कृषण, 
राँबा--पु. (सुतारकाम) सामता; टोपण; छिद्र पाडव्याचे गोविंद, हरि इ० ) उचारण्याचा पथ, संप्रदाय. ज्ञानदेवा जिण 
रा ; नामावीण व्यर्थे । रामदृष्ण पथ क्रमियिला । ' गोळा-पु. (रामनव- 
रांबा(ब)ड-डा-वि. (राजा. ) भटकणारा; स्वैर वागणारा; मीच्या फराळाकरितां केला ) ताकात भिजविलेल्या लाहीपिठाचा 
उनाड; वारगळ. रांबा(ब)डकी-खी. (राजा. ) स्वच्छंदी वतैनः |गोळा. ०चंद्र-५. दशावतारांतील सातवा अवतार; दाशरथी राम 
डाब र ०चर्चा-क्रिवि. पूर्णपणे एखाद्या गोष्टीची नाकवुली किंवा अभाव 
रासख--वि. रावस पहा. जोरानें दाखवावयाचा असतां भाषण -संप्रदायांत योजावयाचा 
राभस्य--न. १ अविचार; दांडगेपणा. “ म्हणोनि तैसी. शब्द. 'तो तुम्हाळा किती सांगो, पण मौ त्याला रामचर्चा एक 
कर्मा । राभस्ये सांडे सीमा। ? -ज्ञा १७.३९६. २ अविचाराचे |अक्षरदि वोललों नाहीं. ' [ सं. रामतचर्चा=उच्ार, नाव घण ] 
भाषण, ' यतु हें राभस्व बोलिटेती तुम्ही। ? -ज्ञा १०.३१९. |०जन्म-नइ १ रामाचा जन्मद्विस. २ रामनवमीचा उत्सव.[सँ.] 
[सं. रभ ] ज्जनी-खी. गाणारी कसबीण, वेश्या. ' गावांत गाणाऱ्या राम- 
राम घु. १ परशुराम, रामचंद्र, दलराम यांस सामान्य संज्ञा. |जन्या पाचपंचवीस होत्या. ' -विक्षिसत १.५९. [ पा ] 
२ (र. ).साम्थ्यै; तथ्य; जीव. ` त्या उपरण्यांत आतां कांहीं °जय॑ती-सी. १ रामजन्माचा वार्षिक उत्सव. २ त्र द ) 
राम उरला नाहीं. ? ३ ( सांकेतिक ) सीता किंवा सीतावाई हें जसें |,स.] ०टेकी-वि. रामटेक नामक गांवासंबंधीं(विड्याचीं पा he 
अघेहीस त्याप्रमाणे राम हें रपस्रास नांव आहे. ४ वाईट | ०्टोळा-पु. ९ विटीदांइच्या खेळांत बिटीवर दांडने मारता 
बातमी ऐकली असतां किवा दुसऱ्याने बोललेल्या दोषादिकांचा [पहिल्या टोला. (क्रि० मारणे).२ (ल.) जोराचा परहार ( काठीचा, 
निषेध कतेन्य असतां हा शब्द उच्चारतात. [ सं. रमू=भ्मणि ] | सुटीचा). ३ मोठी व जाड भाकरी. ४ (सामा. ) मोठी, ह 
(वाप्र.) *नस्थणे-( मास्तीछाः सीतेने प्रसन्न होउन दिलेल्या | वस्तु. [ रामरअकषै, जोर] ०त(ती)ळ-न. (युज. कॉ.) भ 
तिच्या गळ्यांतील रत्नहाराचें एक एक रत्न त्याचें फोडून पाहिलें ०तुरई-खी. एक भाजी. ०तुळस-खी. तुळशीची एक र 
पण त्यांत रामाची मती त्यास दिसेना म्हणून तें व्यथै समजून | ०्थड़ी-खी. पितळेचे मोहरे मणी. -शुजा १७. न 
तो सवे हार त्यानें फोडन टाकला ह्या कथेवरून ) सत्व, अथे |१ एक प्राचीन महाराष्ट्रीय राजकारणी साधु ह्यानी ठिक त्न 
नसणं. ०म्हणणं-होणे-(मरतांना माणसाच्या तोंडांत रामाचे |मठ स्थापून घमैजाऱृति केली. ह्यांचे दासबोध, मनाचे बीर ल 
नांच यावें भंशी हिंदूची समजूत आहे ह्यावरून) मरणे; मरण्यास गीता, दासगीता इ० अंथ प्रसिद्ध आहेत. २ ( सकि 
सिद्ध होण; मरणोन्मुख होणे. रामाचे नांव, रामचर्चा-एखाद्या| आणा. ०दासी-शी-प. श्रीसमर्थ रामदास यानी स्था कल 
गोष्टीचा पुणे अभाव होता असे जोरानें सांगावयाचें असतां योज- संप्रदायांतील मनुष्य. दासी मछ्लार-३. ( ps स 
तात. “ अजून तरी त्याला पश्चात्ताप झाल्या होता म्हणाळ, तर |यांत षड्ज, तीत्र षभ, कोमल गांधार, कोमळ ह पी-ण 
रामाचे नांव. ? सामाशब्द- ०कली-ल्ळी (मेरच)-खी. (राग ) तीव्र वैवत, कोमल निषाद हे स्वर लागतात. र इरा रह 
ह्या रागांत षड्ज, कोमळ ऋषभ, तीतर गांधार, कोमळ मध्यम, वादी मध्यम, संवादी षडूज गानसमय रात्र र र रामनगर 
पचम, कोमळ यैवत, तीन निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूर्ण- | ०दूत-यु. मारुती; वानर. [ सं. ] °नगरी- र 
.संपूणे वादी पंचम. संवादी ऋषभ. गानसमय प्रातःकाल. वरील | संबंधी. २ तांबडे पेख असलेला व आकाराचं नम दष 
स्वरांशिवाय तीव्र मध्यम व कोमल निषाद ह्या स्वरांचा विदिष्ट|( राघू ). ०नवमो-खी. चेत्र द नवमी; रामाचा यायतन 
प्रयोग रागवाचक असाच दिसतो. “ प्रभात समयीं रामकली । ? | ०नामी-वि. रामाचें नांव असलेली ( आंगठी ). i यांचा सर्य 
 _दावि १८६. (रामकेलि ] ०कां(का)टी-ठी-खी. बाभळीची |न. राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शशरुषन आणि १. मायपत्री 
एक जात. हिला पुळाटी किंवा रामवाभळ असेंहि म्हणतात. ही दाय. ०पत्री-खी. खोटी, नकली की दयापासुन प 
सामान्य बाभळीपेक्षां अधिक उंच, सरळ व गेंददार असते. /एकच. ०पाहारा-पाहरा पारा-अ. सुर्योदय 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


नपम 


( 


3 | २६१९ > 


तीन तास; पहिला प्रहर; पवित्र, देवाधर्माचा काल. " रामपहार्‍्यांत | आश्विन महिन्यांत उत्तरहिदुस्थानांत कांहीं 
खोटें बोलं नको, खरें सांग. ' ०पाञ-न. पाणी पिण्याचे पितळी | ठिकाणीं रामाच्या चरित्राचे केलेले नाटकप्रयोगः [ सं. ] ०चचन- 
भांडे; फुलपात्र. [सं.] ०पुरी ळडी-खी. रेशमाची एक जात. न. सत्य भाषण, वचन, [ सं.] ०बरदा(यि) येनी-खी. तुळजा 
-सुंन्या ९७. ०प्रतिज्ञा-ख्री. सत्य व खात्रीचे वचन. [ सं. ]|पूरची भवानी. “ रामवरदायेनी ते ङुळस्त्रामिणी। ' -रामदासी 
०फुळी-फळ-खी. एक फळझाड व त्याचे फळ. हें झाड वरेच | २.१. [ रामवरदायिनी] रामाचे राज्य-न. रामराज्य पहा. 
उच असतें. पानें अशोकाच्या पानांसारखीं लांवट असतात. फळ | रामा नुञ्ञ-प. वेष्णबांमघील एक पथ, भेद. [ सं. ] रामानु- 
मोठें असून रंग तांबूस असतो. चवीस सीताफळापेक्षां किचित्‌ | जाचाये-पु. वैष्णव धर्मपंथांतीळ एक पंथप्रवतेक. ह्यानें वेदांत- 
गोड. हें वातहारक आहे. [ से. गुज. रामफळ] ०बाण-पु. १ | सार, वेदार्थसंप्रह, वेदांतदीप, ब्रझसूत्रे व भगवद्री तेवरील भाष्य हे 
रामानें सोडलेला वाण. हा कर्धींहि व्यथै जात नसे. ( यावरून | ग्रंथ रचिले. रागानुजाचार्याच्या पंथांतील लोक दक्षिण हिंदुस्थानांत 
ल.) २ खात्रीचे... ठाम, अचुक वचन, करार, भविष्य इ० | पुष्कळ आहेत. -ज्ञाको (र) ९८. [ सं.] रामायण-न. १ राम- 
‹ त्याचा प्रश्न म्हणज रामबाण, कधीं खोटा व्हावयाचा नाहीं. ' | चरित्रवणेनपर वाहमीकीनें लिहिलेल महाकाव्य; रामकथा; रामः 
-वि. कधीं न चुकणारें, अचुक गुणकारी ( औषध इ०) [से.]| कथावणेनपर काव्य. २ (र. ) लांबलचक, कंटाळवाणी गोष्ट; 
बाण औषध-न. हटकून सुण करणारें ओषध ०वाभळ- |चऱ्हाट. “ भामचे एकदां रामायण सपू द्या. मग तुम्ही दसरी 
जी, वाभळीचा एक भेद. रामकांटी पहा. राम बोलो भाई गोट कडे, ४ मायस्मला ता मा 
राम-पु. (गुज. ) प्रेतास नेतांना मोठ्याने म्हणावयाचे शब्द. ताकापुरतं रामायण=आपरे कार्य साषष्यापुरते आजेव करणे, 
भ्मं(सां)-दार-प. एक दक्ष; मांदाराचा, रुईचा एक भद. रामेश्वर-पु शिवाच्या बारा ज्योतिटिंगांपैदी दक्षिगत ल एक 
‹ डाळिंब सावरी राममांदार ।' [स.] "रंग(गा )डाऱपु. 


स्थान. [ सं. ] रामा-खी. १ सुंदर, रमणीय स्री. २ ( सामा. ) 
` ` पराकाष्टेची दाटी, गर्दी ( लोकांची, काळजींची, भ उद्यो- री. आ त्या श्रेतद्रीपवासिनी रामा।' -मो 
यांची). [ रामस्पुष्कळ--रगडा ] ०रट्टा-पु. १ मोठा महार; रामायणं १.११९. (स. [ 
अ ( चा सुटीचा). ( क्रि० दाखविणे; देणे). ३| रामगा-अः (माण. MB oo ह 
कचका; भार ( अवाढव्य उद्योगाचा, कामाचा). ४ घोराळा; रामठ ठा - य. ह्य जरी कपरचूणे 
गोंधळ, ५ दाटी; चेप; गंदी. [ रामसभतिशय-रद्ा] ०रस- रामठा अगी दुर्गंधी ।॥*-ज ४०.१ ३. 
पु, मीठ. [ प्रा.] ०रक्षा-ज्ञी. १ रामाचे एक खप्रसिद्ध स्तोत्र. रामणे-अक्रि. ( प्र.) रांवण पहा. 
२ हें स्तोञ म्हणन अभिमंत्रिखली विसूति, राख. ३ (निदाथी) 


रामाठा-ठया, रामेटी-ठा-उी.प. रानांतीछ एक फुळ- 
कांची र रः 1 महाबळेश्वरच्या 
ळाहीपीठ, बाळंतठिंवार्ची पानें, मिरच्या इ० कांची रास. [ स. ] झाड. ह्याला पिवळे झुपकेदार फूल येते. द दावळेश्वरच्या 
०राज्य-न. १ ज्यांत लोकांचें सबै शत्रुंपासुन रक्षण केलें जाते व 


डोंगरावर पुष्कळ सांपडतें. याचीं पानें चार बोटें लांब व अरंंद 
त्यांजवर न्यायानें व चांगल्या रीतीसें राज्य केलें जाते असं 


असतात. ह्याचा चीक डोळ्यास लागल्यास म द्दोते. प 
ी ___पु. १ एक जात व तिच्यापैकी एक > 
राज्य; श्रीरामचंद्रानें केलें तसँ उत्कृ, सुखाचे व शांततेचे राज्य. रामोली-शी-उ. १ ए 
२ रागे भरण्यास कोणी नसल्यासुळें (सुलानीं) केलेले स्वर 


ह्यांच्या दोन पोटजाती-ंरंद किंवा भडाते व भोळगे. यांची मुख्य 
वतैन. ‹ घरांत तीन दिवस कोणी वडील मनुष्य नव्हतं. तेव्हां 


वस्ती पुणे, सातारा या भागांत विशेष न जागलको, 
घ कसणे इ० घेदे करतात. २ 
मुळांनीं रामराज्य चाळविळे होतें. ? [सं. ] (वाप्र.) °राउय मजुरी, गाड्या pe मणी > 
करणै-१ सुरक्षितपणे व सुखाने राहणे. २ निशैयपणे वागणे. | (र. ) विखेदः Co 
"राम-पु. ब्राह्मणाशिवाय इतरः लोक दुसऱ्याच्या सत्कारायै| . रायः क ) अगन सागत राची 
एका हातानें वंदन करतांना जो शब्द उच्चारतात तो; अशा प्रका- राय-सुः राजा; ११. 
रच्या नमस्कारासंबंघीं शब्द. हा पत्रटेखनांतहि योजितात. [ राम ] 


_एृहस्व ६.४७. [ से. राजा; आ. राआ-या> हिं. गुज. राय ] 
_ जक्ञांबळी-आवळा-लीए. राय आंवळ्याच झाड 

०राम 'ठोकणे-एखाद्याचा निरोप घेणे; त्यास-सोडून जाणें. |सामाइ ५ ०आंबळी 

* परीक्षा झाल्यानंतर शाळेला रामराम ठोकला. ? °रामी- 


ब त्याचे फळ. ह्यास इरपररेवडी असेहि म्हणतात. °कुरा-री- 
स्री. १ परस्परानीं परस्परास रामराम करणं. २ रामराम 


घेऊन जाणारे शिपाई रात्रीच्या 
करतां | प. खी. एक कोंकणी झाड. डाके जीच्या 
येण्यापुरती ओळख. ३ सामान्यतः रमारमी. [रामराम] वेळी ह्याच्या लांकडाचा दिवटीसारखा उपयोग करतात. केळ 
*रोट-पु. (ना.) जाड पोळी, रोटी. -वि. घटिंगण; आडदांड. 


क्लीन. केळीची एक जात व तिचें फळ, हें तांबडया जातीच्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राय २८२० राव 
केळ्यासारखें असतें. [ दे. ] ०गिडगिडी-जी. ( महाजु.) ल्हान | रायपी-- प. ($.) सोवळेकरी. [ रांधपी ] 
नगारा. “ रायगिडगिडी वोबडिआं । ' -दिछ १०५३. *घणख-। रायबारी--वि. (गो. ) मंगल्कार्योत रावणारा. 
पु. सर्पाची एक जात. -प्राणिमो ७०. ०घोळ-खी. एक भ्रका-| रायरस्ती--करिवि. ( गो. ) राजरोस. [ राजा+स्ता ] 
रची भाजी. *घडक-प. (महाचु.) घाय; धाव. ' मग रायघडंक| रायराय--वि. राइराई एवढे; बारीक, लहान. * राय राय 
निशान लागला । !-संत राजी. रु १३.५. ०पण-न. राजेपणा. | तुकडे केले जरी ।  -अफला ८. [ राई] 
‹ स्वप्नीचेनि जं अवतरे । रायपणें। ज्ञा १५.३४०. ०पुरी-वि.| रायवणी--न. १ मोहऱ्या, आंबे इ० मिळवून केके 
रायपूर शह्रासंबंघीं ( साखर, छगडें, खण इ०) -घु (सांकेतिक) | तोंडीलावणें. मोहरवणी पहा. २ मोहऱ्यांचे पाणी. * नाकवणी 
भामट्या. ०बोर-खी.न. एक वृक्ष व त्याचें फळ. ०सुळाचण- | चुनवणी । मीटवणी रायवणी। ' -दा ३.७.६८. [ राईनमोहरी 
खी. राजास भुल्वणारी किंवा मोह घालणारी स्री; सुंदर ब|पाणी] | 
मोहक स्री. ०भोग-प. तांदुळाची एक जात. -वि. राजानें खाण्या-| रायचळ--न. जंगली लांकूड (इमारती करितां तयार होऊन 
जोगा; उत्तम ( पदाथ ). [ सं. राज+भोग ] ०माड-पु. १ (कों.) | पडलेळें.)-वि. १ साधा किंवा जंगली साया, शिसव, (खैर व फणस 
ज्यापासून माडी काढतात तें माडाचे झाड. २ सरकारी हक्काचा | यांशिवाय ) किंवा कांहींच्या मतें साया व शिसव यांखेरीज सबै 
मोड. «झुनी-खी. एक फुलझाड व त्याचें फूल. ०राजेद्र-पु. हलक्या लाकडांस लावण्याचे विशेषण. २ सामान्य; वन्य; निश; 
(पोवाडे काव्य) राजाच्या एखाद्या प्रधानाची पदवी. ०चिनोदी- | कलमी किंवा इरसाल नसरेला ( आंवा, आंवळा, जांभूळ इ०). 
वि. बहुरूपी व माकडचेष्टा करणारा; मस्कऱ्या; नकल्या; माधवी. |[ राई] रायवळी-वि. रायवळ जातीच्या लांकडाचा केलेला. 
'देडीगाणे टेहलकरी । रायविनोदी । ' -दावि ४७४. ०शेषती-| रायांगण--न. ( महाजु.) देवळापुढील अंगण, ` अंबीके 
स्री. एक फुलझाड; शेवतीचा एक प्रकार. ०स्थळ-न. राजघानी. | रायांगणीं उभी ठेली बाळी । ? -घबळे पू ७८. [ राज+अंगण ] 
 पूरवैकाळच्या राजधान्या अशाच किल्ल्यावर करीत. नाहींतर | ` रायेण--न. कडू वृंदावन. रायणी पहा. रायेणाचे सातुके- 
मैदानांतलें रायस्थळ शत्रु केव्हां येऊन छदन नेईछ याचा नेम | न. कडू इंदावनाचें फळ. ' जेसें रायेणाचें भातुकें । -विपू ७.५३. | 
नसे. ? -के ५.२.३७. राया-पु. डौलाने वोल्तांना फांकडे, फंदी,| रारा--उद्भा. १ ( महाबु. ) मंत्र. “ करुणेचा रारा करी 
अफीणवाज इ० कांनी स्वतःस लावलेली ऐश्वर्याची व वैभवाची |ठाऊनि अविद्या विष उतरीं। ' -भाए ७७९. २ येत्र. ३ निबांची 
पदवी. [ सं. राज=अकाशणे; राय ] (वाप्र.) रायाप्पा नाइ-| डहाळी. 
काचा फराळ करणे-यंडा फराळ करणे; फक्त पाणी पिणे. राराबणे, रोराण करणे--अक्रि. रडणे; रीरी करणेव 
रायन. १ सोन्याचा डांख वसवितांना उपयोगांत आणा-| राव---पु. १ ज्ञप; राजा. “व्यास योगियांचा राव। "-मुभादि 
वयाचे मिश्रण. २ ( सोनारांत प्रचलित ) तांवे. रायडें खोने-| १९.८७. २ नांवापुढील सन्मानाची एक पदवी. जप” 
नः (सोनारी धंदा ) तांबें मिसळळेले, मिश्र सोनें, ` |चळवेतराव, माधवराव. कचित नुसता राव झब्दहि येतों. ` श 
रायघाषळ--न. दोन धागे काळे व एक घागा मावडा असें | राव सांगावें, तुम्ही काळ नव्हतां. मोठी मौज झाली. ' २ ४ 
उभार व माढवणासहि दोन दोरे काळे, एक मावडा. किनार |मराठा जात ब तिच्यापैकी एक व्यक्ति. मराठा पहा. ४९९ 
3 


कोणत्याहि प्रकारची असें विणलेले छुगडं, बहादर; तिस्मारखां. ५ दक्षिण हिंदुस्थानांत देशस्थ शो 
रायजनी--ली. १ राजनीति, २ विचार करणे. [ फा. | मराठे, जैन आणि शेबँगार राव ही पदवी लागतात- ति 
रायण--न. कडु दृंदावन. राटोण पहा. विणकरांची पेरिके नांवाची जातहि कीं कर्धी राव पदवी व्यम 
रायणी--खी. एक झाड; खिरणी. [ स. राजादनी; प्रा. | ६ पेशवाईत विशिष्ट शौये गाजविल्याबद्दछ एखाद्या ब्य'क्तीस र 

रायणी ] ी ` जाणारी पंदवी. [ सं. राज, राय ] म्ह्‌० राव करीत नाहींत. 
रायदिडा--पु. एक झाड, दिंड्याचा एक भद करितो. ( वाप्र.) राव खालीं आले-एक्ादा मोठ डर 


राय(या)त--खी. कृपा; अनुग्रह; मेहर. [ अर. रेभायत्‌] | घोड्यावरून, मोठ्या पदावरून खालीं आळा असतो 
रायताबा--पु. रयतावा पहा. प्रजा, विद्दोषतः शेतकरी वै. निघणारा उद्गार. राच घोड्याखालीं आले-राव 
रायस--न. कोशिविरीच्या उपयोगी सुळा, गाजर, काकडी इ० | राघाचा रंक होणे-मोट्या, श्रीमान महुष्यास दारि", 
चिरून किंवा. किसून त्यांत मोहऱ्या, दहीं इ० घाळून केलेले येणे. सामाशब्द -रावकी-खी. रावाची स्थिति, युग; रान 
तोंडीलावणे; (व. ना. ) लोणचें. [ राई ] | ` |‹याळा हणमंतराव म्हणून सारे हांक मारितात, याला २. 
रायनी--नी. (व. ) लोणचे; रायते. [ राई? ] कोणी दिली १ ? राचजी-पु. पुरुषास लावावयाचा बहु १ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ज ~: र ल ळा 


रादिः 


का 


रावण्या--जी. अव. प्राथेना; विनवण्या. (.क्रि० करणे): 
` ‹ साधूला रावरंक सारखे. ' दाचो-सु. "१ राजा. “ देशाधिपतीस राव राव असे म्हणणें १ ] न 
दंडिता रावो 1 ' -दा ३.८.९. २ श्रेष्ठ मनुष्य. “तो चतुरांचा| रादताण-णी--खी. घोडेस्वारांनी केलेली लूटमार, नास“ 
हावा १५४ ° क घुस; रानटी, छटाह किंवा रानांत हिंडणारे ह्या अर्थी अथवा प्रकर्षाथी- 
` रावखेडा--? तुटंका; तुटळेला (ओंठ) २ ऑंटतुट्या. ३ ह्या शब्दापूवी रान शंब्द जोडतात. जसे-रानरायताणी. ह्याचे 
(छ.) आ पसरणारा; खिंडार पडलेला; उघडा व भकास दिसणारा; | खातरेत नाहीं; हा रानरावताणीस भीत नाहीं, मानीत नादीं ३०; 
विशोमित. (वाडा, घर, खिंड, खाडी) “या पाख्यास कवळे | अशा रीतीनें रानरावताणी व राणीराउताणी या दोन शब्दांच्या 
लावली तीं चार ओळी कमी आलीं त्यामुळें पाखें रावखंडें | अर्थामध्ये घोंटाळा होतो. राणीराउताणी पहा. [ राउत ] 
दिसते. ! [ सं. राजी--खंड ] रावखंडे-न. तुटका ओंठ. रा( रां )चसर--पु. एक तांबड्या रंगाचा समुद्रातील मासा. : 
राव(ब्ह)टी--ली. राजे इ० कांनी राहण्याचे कापडी घर;| राबळी--खी. देवदासी; देवळी. -ऐरा २०३. [ राऊळ ]- 
लहान तंव, राहुटी पहा. [ हिं. राउटी] " " | राबळूक-ली. (गो.) केस झडणे. ` 
राचण--पु. ९ रामानें मारलेला लंकेचा राजा. २ (ल.)| रा(रा)बा--वि. रावखंडा; ओंटतुटका..[ रावखंडा ]. 
(निदेने) शरीराने मोठा असा टोणगा, बोका इ० [ सं. सुन्शब्द| रा(रां)चा--. राइ; पोपट. “ किती रावे असतील तुझ्या 
करणे ] म्ह रावणास भिकेचे डोहळे=नीच व दछकट साधनांचे | थामीं ? -र. स्ह० जो जो रावा पढे तो तो पिंजऱ्यांत पडे=मूखै 
अबकुन नाशास, अधोगतीस कारणीभूत होते याअथी. | स्वतंत्र असतात व शहाणे गुलाम बनतात. ०झुख-वि. पोपटाच्या 
(वाप्र.) रावण किंबा रावणाची लंका जळणें-कानाची ोंडासारखा तोंडाचा आकार, ठेवण असलेला ( घोडा ). घोड्याचे 
भोके बोटांनी बंद केलीं असतां ऐकू येणाऱ्या आवाजास स्दणतात. | एक अशभ चिन्ह. व्र = 
- रावण माजणे-मातणे-होणे-अतिशय ताठेवाज, उडट,शिर-| रावा--पु; दळलेली हळद. : fn 
जोर होणे. सामाशब्द- ०खोत-वि. (राजा.) दांडगा; रणक| राजत, राूक्छ--अः राजत, राऊळ पहा; : | ह य 
(मनुष्य). ०फळ-न. एक वन्य फळ. याचे रामफळाच्या उल्ट| रावेणी--लो. (ना.) लोणच्याचें पाणी; पाडाचे आं े 
गुणधम असल्यासुळें ह्यास दे नांव आहे. ०भात-पु. मसाळेभात; | उकडून केलेळें रायते. रायनी पहा. [ राई] ही 
बटाटेभात, वांगीभात यासारखा भात. ०राज्य-न. १ अंदाधुदीचा, | . रॉ(रां )वेरो--खी. तांबड्या रंगाय्य कपड्याची.एक जात. 
झोटिंगपातशाहीचा प्रदेश. २ अंदाधुंदी; झोटिंग पातशाही. ३| रॉशा-वि. १ मध्यम प्रतीचा. राशी पहा. २ नपुसक; 
बेबंदपणा. याच्या उल्ट रामराज्य. [सं.] *चेळा-खी. विशिष्ट 


नामदे. ३ दुवेळ; मूख. ४ वेडसर. [ रास ] राशि-शी-सी, १ 
वेळ, काळ. ही लढाई करण्यास, स्वारीवर निघण्यास अशभ आहे. | रास; ढीग. ( समासांत ) पुण्यराशिः पापराशि; तेजोराशी; तपो- 
रावणाचा लेक-पु. (ल. ) १ फुशारखोर, अरेराव-मनुष्य. २ 


राशी; गणराशि. २ सरसकट ढोग; ढिगारा; सळमिसळीचा सम- 
(छ. ) ताठेबाज्‌, कह्यांत न राहणारा मनुष्य. - चा घाजंत्री-प. 


बाय. ३ मूळ घटक. “ समाजांतील प्रारंभीची राशी म्हणजे जसं 
डांस. -ची ख्ाई-ली: (ल. ) सवे खाणारी, ग्ड करणारी, अस्त दंपती किंवा कुटुंब...! -आडिवऱ्याची महाकाली, ( प्रस्तावना ) 
करणारी जागा, धंदा, काम इ०; ज्यांत सवे कांही खपते तें. जसे- 


६. ४ गणिताच्या क्रियेकरितां मांडलेला आंकडा किंवा आंकडे 
कच्याबच्यांचा संसार, अगस्तीर्चे पोट, अधिक वाढलेले शहर. ( 


घन, युण्य, भाज्य इ०) ५ चेरीज, एकद्री, ६: ( (जाझ. 
i `) कणसाँच्या ळणी पासुन 

* संसार ही रावणाची खाई आहे. जो पदायै आणावा तो गडप | निकण, मणी यांहून भिर) कणसांच्या पहिल्या मळणीपासू 

होतो. ? रावणारि-पु. श्रीराम. [ स. रावण+अरि ] रांचणी- 


झालेली घान्याची रास. मदेन पहा. [ स॑. ] (वाप्र. ) ` राशी 
यु. इंद्रजीत; रावणपुत्र. [ स. ] 


न पुंजीस चेण-राशीस, सांट्यास पडणें; ( खचैवेच भा ) र र 
सन अडी केरे न उत्पन्न होगे; खिशांत पडण; संग्रही पडणें. राशी- 
कत - (कु.) उबारा; अंडीं उबविण्यासाटीं केलेली ह कवे गणल्या धान्यांच्या ढिगावर; अ | 
1; रोक्ण. र ड र मा 
राब( वि )ण हेप. “ उमिले संध्या-रागाचें रावणे । ' झाल्यावरोबर.  अदमण दाणे केले करार ते I Ban 
त तस्यत्लाची -शिषु' राशि-शी, राका -पुली. १ नक्षत्रचकाच्या शिवा कां 

णे ] वृत्ताच्या कटिपित बारा भागांपैकी कोणतादि एक भाग; -रास. 
भष, वयम, मिथुन, कके, सिंह, कन्या, तूळ, क्षि, धन, मकर, 


रावणी--ली. चांभाराची कुडी.  . कभ 


शको ६. २९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 8991५0 
क 1 वि * 


राशी २६२२ ससं 


TTT mn 


_ टा व >>> |. य 
` राशीस बसण, लागणे-? अनिष्ट असणें ( मह ). २ तीब्र- | जीवन, स्वतःचे राष्ट्र स्वतः चालविण्याची पात्रता. ' हि. 
वरामुळे एखाद्याचा नाश करण्याकरितां त्याचा पाठलाग करणें. ३ | स्तानेच्या लोकांनी राष्ट्रीय अस्तित्व कधींच संपादूं नये... ! हि 
र्‍या खगपटीस बसणें, हात घुवून.पाठीस लागणें. ३ मन (३.२. राष्ट्रीयत्व-न. स्तधमे, स्वभाषा, स्वदेश व पूवज 
हाबून, एकचिततानें'अम्यास करणें. [राशि] सामाशब्द- ०फूट- यांच्याविषयी आदर, अभिमान. ' स्वधमे, स्वभाषा, स्वदेधा- 
ने. दोन माणसांच्या जन्मकालीं उच्च असलेल्या दोन राशी. किंवा | भिमान, पृंवेतिह्वासस्मरण हीं राष्ट्रोयपणाचीं लक्षणे होत. ! - 
हृमाच्या वेळीं घटित पाहतांना दिसून येणारी वधूवरांच्या परस्पर. २.२३७. [ स. ] राष्ट्रीय शाळा-लो. राष्ट्रीय शिक्षण देणारी 
राशींची. अनुकूलता. [ सं. ] *घटित, राशघटित-न. जन्म शाळा. राष्ट्रीय शिक्षण-न. ज्या शिक्ष गाने राष्ट्राची इस्त 
त्रिेवरून वधवरांची मैत्री, विरोध याविषयीं ज्ञान; वधुवरांचे |तपत्ति वाढून त्याची इतरांवर छाप वसेल असे राष्ट्र वनविण्या. 
घटित. [सं.] ०चक्ऋ-न. भचक्र} भमंडल. बारा राशी पहा. | सारखें शिक्षण. राष्ट्रीय समा-लनी. जनतेच्या प्रतिनिींची 
ज्यांत मुख्य ग्रहाच्या कक्षा सवो सांपडतील, असा ऋंतिइ-| राजकारणविषयक सभा; काँग्रेस; राष्ट्रसभापहा. [ सं. ] 
ताचा दोदोंकडे आठ आठ अंशापावेतो विस्तारलेला एक कटि-| राष्णा-सूना--पुन. एक वनस्पति व तिचें मूळ. रारना पहा 
बंध कल्पिला आहे तो. -सुयै १८, [सं.] राशिचक्रसंबंधीं| राख--पुभ. नग, संख्या दाखविणारा शब्द, पर 
प्रकाशा-प. काहीसा अंधुक व त्रिकोणाकार उजेड संध्याकाळीं | वैल, म्हशी व गाई यांची संख्या, नफर=उंटांची संख्या, नार 
पश्चिम क्षितिजाकडे व सकाळीं पूवै क्षितिजाकडे दिसतो तो-ज्योतिः| हत्तींची संख्या. या प्रमाणें रास हा घोड्यांची संख्या सांगण्या. 
शाखानां मूलतत्वे. नाम, राशनाम-न. जन्मराशीवरून मुलाचे | करितां योजतात. `“ घोडे रास दाहा. वैछ, गाय इ० सर पांच, 
उबेर नांव. [ स.] ०भोग-घु. राशीतून ग्रहांचे गमन. [ सं. ]| उर नफर वीस. ' [ अर. रास=डोकें ] ०करःदन-न. एक जिक्र 
राशी-वि. १ राशा; राशीचा; मध्यम गुणाचा; मध्यम. | मोड्न दुसरा जिन्नस नवीन केला असतां मोडे तें नावें व खें 
“ राशी तुप. ' २ मधल्या पायरीचा, घड पुरुष नव्हे, भड जली | केळं तें जमेस लिहिण्याची जमाखची पद्धत; दुबेरजी. ' दुरं ` 
नव्हे असा; नपुंस. [ रादि किंवा रास ] मोत्याचा बाबत रासकरद्न ? -समारो १.२३९. [ अर, राः 
राष्ट्र--न. १ देश; राज्यः मंडल; प्रांत. २ धार्मिक, सामा- | डोके+फा. करदन ] 


जिक ब राजकीय आपलेपणा भरलेला लोकसमुदाय; एका दिलाची 

ब एकाच मनोभावनेने प्रेरित झालेली देशांतील जनता. ३ जमः 

लेला समुदाय; पुष्कळ मंडळी; मेळा; बुंद. | साकरेच्या भोवती 
पहा कसे मुंग्यांचे राष्ट्र जमलं जाहे. ! ४ ( ना. ) प्रस्थ; कारभार; 
वैभव. [सं. ] सामाशब्द- ०गीत-न. . स्वदेश, स्वभाषा, 
स्वविक्रम, स्वधमे किंवा संस्कृति यांचें निदशक गीत. ०६वज- 
घ, सबै राष्ट्रास मान्य अशा बणै व चिन्हांकित निशाण. राष्ट्रीय 
झंडा, निशाण. ०संघ-पु. सवं देशांतील एकजुटीची संस्था; जगां- 
तील राष्ट्रमध्ये समेटाचे काये करणारी संस्था; (इं.) लीग ऑफ 
नेशन्स. | राष्ट्संघाच्या वैठर्कीत हिंदी प्रतिनिधीचे नेतृत्व बिका- 
नेरच्या महाराजाकडे आलें. ' -के १७.६.३०. [ सं. ] ०सभा- 
खी. सवे भरतखंडाचे राजकारण करणारी एक सभा; कांग्रेस. 
' राजकीय हक्क संपादण्यासाठी आमच्या लोकांनी अलीकडे जी 
राष्ट्रसभा स्यापिली आहे. ' -आगर ३.६५. [ स. ]र्ट्ा (ष्)ण-- 
न. १ झुंड; जमाव ( दंग्यांतील ); अस्ताव्यस्त मेळा. २ मोठा 
पसारा ( अवाढव्य कामाचा, सामानाचा ); मोटा राडा ( जेव- 
णावळीनंतर अन्नाचा), अइगळीचा विखरडा ( कामानंतर 
जिन्नसांचा, हत्यारांचा ). ( क्रि० घालणे; पडणें ). | सं. राष्ट्र] 
राप्र्( ष्टी)य-वि. राज्यासंवर्धी; राष्ट्रासंब्धी; प्रांतासबर्धी; 
राष्ट्रच्या हिताचे. [ सं. राष्ट्र] राष्टीय अस्तित्व-न. स्वतंत्र 


रास--य. गवळ्यांचा गाण्याचा, नाचण्याचा, खेळण्या 
उत्सव; कृष्णाने गोपींबरोबर केछेली नृत्यक्तीडा. “ ऐसा ए 
विलास, सारनि सुखें लावण्णिच्या दीपिका । ' -आनवरस चिं 
२७. [ सँ. ] (वाप्र. ) ०मांडणे-त्रत्य चालविणे; सामाइर् 
'क्रीडा-ली. कृष्ण आणि गोपी यानीं केलेछे मंडलाकार श 
[स.] ०ळीळा-खी. रासक्रीडा. [सं.] रासोत्सव-उ. इ 
गोपी यांच्या गाण्याचा व नाचण्याचा उत्सव. रास पढ (5 | 
रास+उत्सव ] 

राख वि. किंदि. ( शिल्प) सरळ; तिरकस नव्हे न 
(बेतळेळा कपडा किंवा कपड़ा वेते ) याच्या उलट इरेफ. ”_ 
उभें ( कापड ). ' पुढें रास वाजू ठेवावयाची. ! २ (व. १3 


।(ुपारी ). “ रास सुपारी येथे मिळेल.? ३ (व. ) अहु 


योग्य. ' दंडालाच रास आहेत हे लोक. ? [ फा. रास्त] > 
राख--खी. (ज्यो.) राशि पहा. राखकूट- री 
नाम-राशिकूर इ० पहा. राख-जी. १ ढीग; राशि. राशि "९ 
२ सरसकट ढीग. ' तुम्ही आंबे निवडून घेणार तर स 
यांनीं मिळतील व रास घ्याल तर रुपयानें. ' ३ (व-) खां 
चान्याचा ढीग; (कु.) कणसें मळून वारवून स्वच्छ a 
ढीग. ५ (गणित ) सुद्देळ व व्याज मिळून झालेली या 
राशि] (वाश्र..) ०भरणे-न. खळयांतील जमीनीवर 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रासणी वज २६२३ . न 
:--नततनक्क्च्च्क्क् चिक क्क्क्क्न्क्क्क्न्न्न्व्क 
रास करणे. सामाशव्द- ०पुज्ञा-त्री. मळलेल्या धान्याच्या 
राशीची पूजा... ०माथा!-पु. खळवट; शेतमाल तयार होऊन 
खळ्यांत धान्याच्या राशी पडण्याचा हंगाम. ह्या शब्दाचा 
प्रथमाविभक्तींत उपयोग करीत नाहींत. [ रास-माथा ] .०माथां, 
-माथ्यास-किवि. देतांतील धान्य काहून, मळून, त्याची रास 
केल्यानतर ( सावकार देणें, वारणे, घेणें इ० ) “ हा पैका हरभ 
ऱ्याच्या रासमाथ्यास फडशा करीन. ! ०वरट-वि. १ राशी; 
राशीचा; मधल्या पायरीचा, गुणाचा; मध्यम; सामान्य. २ 
.हुलळक्या दराचा, दणगट. ३ (व. ) अडदांड. [रास] ०चरा- 
पु. रासोटा पहा. ०दळ-वि. १ समायिक. २ (कॉ. ) साधारण 
प्रतीचा. राखिचा-पु. राशि. .' सुखाचा; कीर निखळु । रासिवा 
मीची।? -ज्ञा १६.३५६. [ रास] राखी-वि. मध्यमग्रतीचें. 
राशी पहा. राखु( सां )डा-प. (व.) धान्याची मळणी पूणे 
झाल्यानंतर गडी-माणसं खळ्यावर स्वयंपाक करून धान्याच्या 
राशीला नैवेद्य दाखवून जेवतात तो समारंभ. पूवी काचित राशीला 
बकऱ्याचा बळी देण्याची चाल असे. रासोटा-पु. रास काढून 
नेल्यानंतर राहणारा खळ्यावरील धान्याचा अवशेष. ह्यावर महा- 
राचा हक्क असतो. [ रास+ठाय ] र 
` रासणी--ली. सांगडीचा किंवा जोताचा म्होरक्या बैल. [रास] 
रासतुरा--पु. एक फुलझाड व त्याचें फूल. [राजतुरा अप.] 
` राखना--ख़ी. एक औषधी वनस्पति. रासना पहा. 
` रासनाहणे-म्हाण-म्हाण--न. १ मांत वरपक्षीय 
ज्लियांस वधूपक्षीय ख्रियांकइन वादं वाजवून न्हावयास घालण्याचा 
समारंभ. २ (ल. ) गमत, खेळत, पुष्कळसे ऊन्ह पाणी घेऊन 
केलेले स्नान. [ सं. रासन-स्नान; फा. रास=डोकें+सनान ] 


नेकोने; प्रामाणिकपणाने. [ फा. रास्त्‌] सामाशब्द- ०कौळी- 
जी. सत्यवक्ेपणा. * यांत रास्तकोली इंग्रजांची कोठून राहिली १” 
-ऐटि १.५९. [फा. ] ०गो-बि. खरें बोलणारा; सत्यवादी. 
[ फा. रास्त्‌-गो ] ०गोइ-खी. सत्यवादित्व; खरेपणा; सत्य 
भाषण, “ दुनियेत रास्तगोई परमेश्वराने किनिया दिली आहे. ? 
१.५९. [फा. रास्त योश] ०मामळगी-खी. न्याय्य 
वतैन. ' त्याप्रमाणें गायकवाड यांचें पत्र आणून ठेविलें असतां 
मदाळ शुजारत न केलें हे रास्तमामछ्गी कीं काय ! ? -ख ७. 
३५७२. [ फा. ] ०रवी-खी. सरल्गामित्व; सरळपणा. ` जदीद 
करार झाला त्याची ही अहवाल, तेव्हां रास्तरवी कायमी कोठें 
राहिली १ ' -ख ७,३५३.७. [फा.] रास्ती-वि. रास्त; योग्य. 
रास्ती माप-न. खरें, प्रामाणिक माप, मोजण्याची रीति. याच्या 
उलट वोटधरणी?माप, हातघरणी माप. 

रारुता--प. छगडयाची एक जात, प्रकार; पांढऱ्या किंवा 
कोणत्याहि रंगाच्या उभ्या काड्या असलेलें गडे, [ फा. रास्त= 
सख ] 

रास्तार---न. ( व. घाटी ) पसारा; रा्टान पहा. 

,रास्ना--प. एक ओषधी वनस्पति. सवै प्रकारच्या वायूवर 
द्यावयाचा रास्नादि काढा प्रसिद्ध आहे. सपै, विंचू यांच्या दंशा- 
वर ह्याचा कांदा ठेचून बांधतात. [ सं. रास्ना; हिं. रासन, रास्ना; 
बं. रास्ना; गुज. रासना; कर्ना. रसना; ते. रासना पुडका; ता. 
रासुन 
ठ रहा--खी. १ मागे; रस्ता. ` जेन्राल मज्कूर ताब 
आणितां न सकतां राहत आपले हमराही सरन्जाम टाकीत... 
गढीच्या आसरेस जाऊन पोहोंचळा- ! -रा १०.१८७. २ वाट; 

रासनी-णी---श्री. बीं पेरल्यावर तें झाकून टाकण्यासाठी | अवघि; मागेप्रतीक्षा. ' दीड माना प ge 
शेतांत फिरवावयाचे एक औत; रेकला. (माण. सुरैमूग पेरल्या" | पाहिली. ' -इ्ं ६८. २ सरळ मा रय स 
नंतर वरची माती साफ करण्याचे गुढे. राखम्या-वि: रासनी |राहावर आएँ, निदान त्यास ठ चीट क 
हाकणारा. ह राहू ] पा १ मागदशक. २ नाकेवाला. - 3 < 

__ज्ञीन, १ एक झुडुप व त्याचें फळ. २ त्या|[ फा. राहूनदार्‌ द | 

_ आ ळल) . |: राहकळतयीत. (तत ता य 
` __ रासभ--प. गदैभ; गाढव. रासमी-सी. गदैमी; गाढवी. । ( भ्याळेल्या गुरांच्या कने र mse 

* परि तयांत ही रासभी ।? -केका ५४. वि. गाढवासारखे. [ सं. ] ओढाताण ( जिवावर उदार ह द 


१ री--ली. एक प्रकारचा कर. [ फा. ] 
i पाले )शी, राखरू(रो)स-त्रिवि. (म. ) राजण्शी पा mn 


` _ रासी--वि. (कों. ) इलकी ( माडी, दारू ). राशी पहा. द्वैत वाट । नाहिच राइट विलाति । ? -ज्ञानप्रदीप ३६९. रद्दाटी 
रास्त-स्ती--वि. १ खरा; न्याय्य; नेकीचा; नीतीचा; | पहा 


सरळ ( मनुष्य; भाषण, कृत्य, आचरण). “ हुजूर आ अन्यथा राहटण । ' -बोघवैभव १६८. [ फा. राहू] राहटणे- 


- १_-मर s प्रामाणिक; नक्की; ht 
हे पूणे भेण हल प ताने) न्यायाने; उक्ति आचर वे. छमा राइदे आणी । तितुके इष्टी 


वी र टे ८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
र्र द 


-राहटवणी =F ree oN 


का § -स्जी. १ वागणुक, राहाटणे--अक्रि. ९ वर्तणे; आचरणे. ` राहरणें पहा, र 

-देखती.। › -सुआदि १६.१२८. राहटी- स ee 

रहाटी पहा. ' तैसी सूतमात्री राही । मवाळ त।? -ज्ञा १६.१७०. | ( महानु. ) फिरणे. ` परि सममन अधश हो नये।› -ा 
होवोनि दरिद्र | २९७. ३ वतक; व्यापार. [ राहणें ] राष्टाटावि( च )णे-सकि. 


,२क्रम; रीति. ३ व्यापार;व्यवहार.४संसार, † गृहिणी. ३ च 
यासी । राहरी करणें जळो तें । '-सुभादि १५.४०. [ फा. राहू ]| १ वापरणं. * म्हणौनि विवारावया शाख्र। राहाउवावें जे वकत्र 


राहरवणी, राहठ्या, राहणी, राहदारी, राहदारी ज्ञा १ ७.२३२. २ वागविणे. ` ज्ञाता इद्र्यांचा मेळावा । राहा- 
जकात, राहसाळी--रदाटवणी, रहाटया इ० पहा. खी तेथ पांडवा ।.'-ज्ञा १८.४९३. ६.व्यापार करिणं, चाइ- 

राहंडी- ली. १ राड; चिखल. २ ( विष्ठा इ० दुगधिपदार्थोर्नी विण. * देहनिर्वाहा पुत । राहाटवी हातां पायांतें । -ज्ञा १८. 
-भरळेही ) खांच. “ इंगळ चालती राहडी । ' -ज्ञानप्ररीप ७४०, १०२९. रांहाटी-ली. १ वागणुक. २ रिवाज, परंपरा. ३े घड- 

राहर्गे--अक्रि. १ नादे; वास करणें; असणे; सुक्जाम करणें. | छशा प्रकार, असंग. £ असो अशी होतां राहाटी । मग उठते शाढे 
: आम्ही सांप्रतः काशीत राइतों. ' २ एका स्थितींत टिक, | चतुयेजेठी ।' -नव १२.१३२. 
.£ एका वोटावर काठी कशी राहील. ? ३ मावणे; समाविष्ट होणं राहाटमाळ--ली. रहाटगाडगे, 
:( भांड्यांत पदाथ ). -' या दौतींत अच्छेर झाई राहील. ' ४| राहाड--खी. धगधगीत निखाऱ्यांची खाई. 
'खळणे; थांवण; बेद होणें; शेवट होणे. `“ पाऊप राहिला म्हणजे राहाडी--खरी. राडी; राड. राइडी पहा. 
तुझ्या पोटांतीळ तिडीक राहील. ? ५ मागें पडर्णे; सध्यां) राहाण--न. १ ( महाजु. ) ज्यामध्यें पिञ्चाच संचार होतो 
राकडे जाणें;न संपतां पडून राहण; तात्पुरतं वंद पडणे. (काम इ०). | अस शरीर. * तं श्रौरंगाचे राहणें । जग प्रसीध अवतरणे ।!- 
ना आप FR WE त्याचे लभ ६८, २ अंगांत देवत आणून वोलवणे; देवताचा, भुताखेतादींचा 
होणार होते. पण राहिलें. ६ जप शिक अस; हातात, संचार होण्याकरितां करावयाचा विधि, मांड. “ योगियापुढे 
"नाहीं. ' ८ शिथिल होणें; असमर्थ होणे ( अवयव, इंद्रिये ); Ln Basi री भ गा 
*मोडावर्णे;- खचण ( साम्ये, ब्म ) ९ ठेवला जाणें; र्या २ णा न न 
माणसाप्रमाणे, चाकराप्रमाणे असणे; कामावर, दिमतीस असणें. FR र पादे 
"° तु एका महिन्याचा चाकर. मी कालपासून राहिलों. ? १० | - सदाणे--न, अंगांत दैवत आणणें. रह्दाण पहा. > - 
'( आयाचा शेवटीं असणाऱ्या धातुसाधितां वरोवर ह्या क्रिया- किं" अंगांत देवत आणुन वोलवणे. . र - 
"पदांचा प्रयोग असतां ) मागे फिरणे, थांवणे. असा अथे होतो.| राहित्य--न. रद्ितपणा; शुन्या; अभाव. रहित अश. 
“हा मारायाचा-खायाचा-बसायाचा-जायावा-राहिला.  ११.| वहुधा समासांत योजतात. जसे-द्रव्यराहित्य, जलराहित्य,, शगः 
( तिरस्कारारथी ) अस्‌ देणें; बाजस सारणे, दुलक्ष करणे. ' होउनि | रादित्य इ०. [ सं. रहित ] मजी 
तपते भीमम म्हणे काय ती चदा रहो।' -ोभीष्म १३.|. राह्ी--खी- इषणसंखी राधा; राधकाः रई पहा 
१२: *[ सं. रहूऱ्यांवर्गे ] साधितशन्द्‌- राहतक-न. १ राहते | रक्षमाहे सत्यभामा माता । पांडुरंग पिता मादवियेर.। ' 
पण, २ (छ.) राहण्याची क्रिया. ' यालागिं जोतो पुसे जातक।| २५८१. [ से. राधिका; प्रा. रादिआ, राद्दी ] श्र 
'कोणी रांहृतक पुसेना । * -भारा वाल ९.४१. राह्राहों-क्रिवि.| राहु-हृ-हो--पु. १ एक उपग्रह; नवग्रहंतील आठवा ग्रह 
पुनःपुनः; वारंवार. “ राहा. शोध घ्यावा । परांतरांचा । ?| २ ज्याचें दिर विष्णुनें धडापासून चेगळें केले असा एक. दत्य. 
` -दा १५.१.४. [ राहून राहून ] राहव( वि )णे-क्रि, राहवून, | हयाचे डोके तो राहुग्रह व घड केतु मह झाला. यांच्यामुळे प 
ठेऊन घेणें. " कैकेयी चालली रायासरसी । राहवितां तिसी न राहे। ?  चंद्रांस महण लागतात असें म्हणतात. ३ ( ज्यो. 2 समिच्छाया? 
'-भारा वाढ १.८२. राह्(हा-हि)चळेपण-न. रंगेळपण. “कां वरचा पातबिंदु. [सं.] , (वाध्र.) राहूकेतु माग छाग ठे 
सरळेया गीताचा समारंभु । न वचे राहवळेपणाचा क्षोभु । '-ज्ञा राहूसारखा पार ळागण-येण-पाठ घेण-खनपटीस वस" 


MN >. ' _______ | अतिशयं सतावें; एखाद्याच्या मागे - लागून हर सभ्या 
` „राहळ--खी. देशाचा एक भाग. रहाळ पहा. - - |पद्दाणे, सामाशब्द-` ऽग्ररु्त-वि. राहूने ग्रस्त उ तणा , 
~` राहा, रहाउ, राहारवणी, राहाड, राहण, राहाणे, लागंलेला ( सूये, चंद्र). [ सं; ]. ०ग्रास-पु. अहणासुळ ` 
'राहदाकारी, राहाखाळी--रहा+रहदार; इ० पहा.. -- ` `` ।सुयै-चं्राचाः अस्त. [सं..] ०पर्च-त--ज्या दिवशीं मग 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


राहुरी ` ` ९६२९५ . | .' रिकविणें 


>>> >>> Primm] 


ततो हिन पवैकाल. [ स. ] °भेळ्-घ. अग; राहूचा संयोगः व राक्षसगण ह्या तीन वर्गातील शेवटला बगे. [ सं. ] 
‘ तेथ. रविंद्र राहुमछु । होतां पाह es । '-ज्ञा १५.२५२. ०्गणी-वि. राक्षसगण असलेला. वछुखी-मोद्दरा-मोरा- 
[ग्रा.] *्सपात-उ. ज्याप्रमाणे सूंमन्यदृत्त आणि क्रांतिवृत्त ही मोहरी-विकिवि. दक्षिणांभिमुख; दक्षिणेकडे. गंगमोहरा पहा. 
* एकमेकास २३॥ अंशांचा कोन करून छेदितात, त्याप्रमाणे चंद्राची [सॅ.] ०विघि-विचाह-पु. विवाहाच्या आठ प्रकारांपैकी एक 
कक्षा व क्रांतिवृत्त हीं एकमेकांस ५ अशांचा कोन करून छेदितात. | प्रकार. बलात्कारानें केलेला विवाह; पालकांच्या व कन्येच्या 
(ज्या दोन विदूदून छेदितात त्यापैरीं एकाला राहुसंपात म्हण- इच्छेविरुद्ध तिचं हरण करणे. अष्टौ विवाह पहा. ‹ परण पाहे राक्षसं 
तात. -सृ्टि ११३. [.सं. ] विधि । ' -एस्स्व १२.६६. [सं.] ०चेळ-वेळा-खीः सुर्या- 
राहु(हो)टी--जी. लहान सेतू. रावटी पहा. स्ताच्या ब रात्रीच्या मधील काळ; तीनीसांजा. [ सं. राक्षसम . 
`` राहून राहून--अ. पुनःपुनः; थांबुन थांदून; अधूनमधून, 
* “या नक्षत्राचा पाऊस एकसारखा लागतं नार्ही, राहून राहून 
* पडतो.  [ राहणें ] क 
राळ--खी. १ शालनिर्यास; एक ज्वालाग्राही डिंकासारखा 
'पदा्थे, ज्यांपासून हा डिंक निघतो तीं झाडें बंगाल, अबुचा पहाड 
ब उत्तरहिंदुस्तान यांत होतात. २ रातकिंडा. हा सरलपक्ष 
कीटक विळांत राहतो. याचा रंग उदी असतो. ३ ( ल. ) नास- 
हेही, बिघडलेली, विचका झालेली, भगलेली, फजीति झाउेली, 
, मोडलेली स्थिति. पिठाड, पीठ, घळ, सुसाडा इ० पहा. ४ हु 
. बंडी; फटफजीती. “झाडाचा पाला समजून राळ करितात. ' -कफा 
प्र, ५ चांदीसोन्याचा गट. [ सं. राळ] ( वाप्र.) °्करणे- 
,१ घावर्‍वून सोडणे, फट फजिती दैना,. दुदेशां करणे. २ नाश 
करणें. “ आद्या तृष्णा कल्पना काम क्रोध काळ । दुरविली खद 
` बुद्धि केली राळ । ? तुगा ४०६६. ०पाट-उ. एखाद्या जिन्न- 
साहा नक्षी काढतांना तो जिन्नस चिकटून रहाण्यासाठी राळ छाव 
हा चौकोनी, वाटोळा लाकडी तुकडा, चांच्या तोडी घातलेली, हेंगाडी : भाषा- चा म 
राळा--पु. एक प्रकारचे हलके तृणधान्य. याच्या. पांढरा, राक्षसाची माया, कपट. *सुद्क-ख. प. नमदेच्या व 
-पिवळा व काळा अशा जाती आहेत. ह्याचा भात वगेरे करितात. | कडील प्रदेश. ह्यांच्या उलट दव (निक 
देशावर गरीव. लोक राळ्यावर निर्वाह करतात. राळवण-न. १ प्रदेश). ०विद्या-ली. राक्षत ns क 
राळ्याची तारे, पेढा; कणसे तोडल्यानंतरचे ताट; राळे बडबिल्या- : 
*पेतर्‌ राहिळेळं गवत, .२-नन्नी. (छ) दिणळेली, पुष्केळ रमलेली 
-स्विति, ( जिवाचे) राळचण-न. मरे मरेतो काम, कड कर न. टणेक व बळकट मकु 
'ग्याची स्थिति. राळसाळ-खी. केरकचरा; उरले खरळे अव राक्षेस ते हाकडीती। ' र ड 
शेष, वगळ, वि. टाकाऊ, रह राज्ञी. राणी, राजपली. [सेः] `, 
- ० » ९६ तयी खी, प्रजा; रयत. रअया पदा. रिभाया च 
व एक्षस--पु. १ माचुष किंवा असानुषरूप दवाना श्नु; र पगैणे चाकण. ? "रा ६.१५३ [ अर. ] Fe 
वक ब त्याच्या निधींचा रक्षक; स्मशानांत जाऱ्या- रिकांबी--ली: घोड्यावर बसण्यासाठे व 
याची रहाळ असणारा, सत शरीरांना सजीव करणारा उम पिशाच उण्यासा्टी दोन बाजूस सोडलेल्या दोन कड्यात 
म्हणून निरनिराळ्या रोतीनीं वर्गिळेला देव किबा पिशाच; असुरः वसन पाय ब)... ` 
दाखव दैत्य. २ कर, भयंकर, . अकराळ विकराळ, अधाशी, वेक. (अर. ग; रिकाम कर. स. रिक; 
क रर यत RRS त क्क ना, 
'शोपाळू मनुष्य. ३ साठ संवत्सरांतीळ एकणपन्नासावा संवत्सर. [प] .. रित्त, रिक] ' कक 
E भमाशन्द्‌- ० शृणु जन्मकाळच्या नवस लेया देवगण प्रा. 1 
शर -0. Jangamwadi 


Math Collection. Digitized by eGangotri 


मिरची इ०). [ सं. ] राक्षशी( सी ,ण-खी. १ राक्षसाची खी. 
२ दुष्ट री. [ सं. राक्षसी ] म्ह० राक्षसणी पीठ.कांडितात घरा- 
मध्ये-रानामध्ये-तेथेस्पराकाष्ठेचा ओसाइपणा दाखविण्याकरितां 
योजतात. राक्षसी-शी-स़ी. राक्षसाची बायको; राक्षसल्नी. 
-वि. १ राक्षसांच्या सबंधी; राक्षसास योग्य. २ प्रचंड; भीम; 
साहसी; मनस्वी ( कृत्ये). ३ आसुरी; तामस; अधोरी.( उपाय ). 
४ कुत्सित; अयोग्य; जबर (अन्न, खाणे ). ( समासांत ) राक्षसी- 
कुत्य-करणी-खाणें-भाषण-घोडा-वाग-मजल - जोर. इ०, [ सं. 
राक्षस ] सामाशब्द- ०अवतार-पु. अतिशय ईर आणि रानटी ` 
मनुष्य. ०उपाय-उपचार-ऽ- असुरी, . अघोरी उपाय, उप- 
्रार. ०झोप-खी. अतिशय गाढ व दीषे काळ झोंप. ३दौळत- 
खी. सात्विकपणा, टिकाऊपणा नसलेली भरमराउ,संपत्ति, ०्घान्य- 
न. वाजरी (कारण हं धान्य हेमाडपंत लंकेहून आणर अशी सम- 
जूत आहे). ०पीक-न. अतिशय विपुर पीक. नसाषा-खी- 
मृताच्या अपभ्रंशाने बनलेली-व नाटकांत राक्षसांच्या, -पिश्ा- 


वेळ ] राक्षसाञ्न-न. तामस अन्न ( वाजरी, उडीद, मसुर, राळा, ` 


Wi ण डर च्छ ] 
 रिव्वा--ज्री. मनुष्याने ओढण्याची गाडी. ही | 7 [ सं. रिक्त, रिच=रिकामें करणें | स्ह० रिकामा 
_ मळाल नाते [जपानी रिकशा; जपानी | न्हावी कुडाला ( भिंतीला ) तुंबड्या लावी. ( वाप्र. ) ०बसणे- 
किशाः=भागगाडी ] उद्योग नसणे; वेकार असणे; . निस्द्योगी राहणे; आळशीपणाने 
रिकाड--न. (रेकडे अप.) सग्रह यादी; नोंद. [ ई. रेकॉड ] | वेळ काढणे. ' सहज रिकामे वैसाल घरीं । संसार चाले केशापरी ।* 
रिक्ांडी-खी. ( विणक्राम ) कापडाम््ये आडवें सूत भर-|सामाशब्ः- रिकाम चावडी-रकडी-च्री. निरद्योगी लोकांची 
ण्याकरितां सुत गुंडाळलेली कांडी. चकाट्या पिटीत वसावयाची जागा-अइा; निण्योगी लोकांचा 
रिकाब-बा--खरी. आरोहिणी; रिकब-वी पहा. [ अर. ] समूइ-टोळी-कंपू. ०चेप्टा-जीअव. निरुद्योगी माणसाचे चाळे, 
दाळ-१. रिकवीची वादी; रिकवीचा चामड्याचा पहा.-वि. | उपन्य्याप; रिकामपणाच्या खोड्या. ०चोर-टबळा-टेकडा- 
 रिकवीच्या जागी भोवरा असणारा (घोडा ); हा अद्युससचक | वि. ( अशिष्ट ) निरुद्योगी; आळशी ( मनुष्य ); उपयोगी न पडतां . 
मानितात. [अर.] ०भोबरी-ली. रिकिबीच्या वादीचा दाब | पडन राहिळेली (वस्तु ). म्ह० १ रिकामचोट आणि ग्ांवास 
बसतो त्या ठिकाणीं घोड्यांच्या अंगावर असलेला भोवरा. हा | उपद्रव. २ रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा.' रिकामरी, 
` अझम होय. -वि. रिकाबदाळ (-वि.) पहा. ०सोट-प. रिकिंबी रिकामणूक-खी. सवड; - फुरसत; रिकामा वेळ; रिकामीक, 
बांधण्याचा दोर. प. “ पुराणीं वैसतां नाहीं रिकामटी । खेळतो सोंगटी अद्होरात्र !। 
रिकावा-बी, रिकेबी--खी. बशी; जेवणाचे तांट. 'भोज-|-तुगा ४२३४. रिकामढंग, रिकामे ढंग-पुअव. रिकाम- 
नास रिकावा रुप्याच्या नन्या करविल्या. पेशवेकालीन महा- | पणचे चाळे; निष्फळ उपव्याप; निष्प्रयोजन काम, ०पण- 
राष्ट्र २४८. [ अर. रिकावी ] पणा-न, पु. फुरसत; सवड; कामांत न गुतल्यामुळ मिळणारी 
रिकामका--वि. रिकामा; निरद्योगी; कामधंदा नसलेला. | सावकाशी; सुटटी; रजा; विश्रांति. ०चाणा-णी-वि. व्यै; 
: [रिकामा ] ०खटारोप-५. निरथैक दगदग; फायदा न मिळतां | फुकट; आळसाने घालविले; निष्फळ, ०वेळ-खी. पुरः ` 
विनाकारण करावें लागलेले काम, श्रम. सतीचा वेळ; सवड, रिकामा ताठा-पु. पोकळ गवै;.पोकळ 
रिकामा--वि. १ ज्यांत कांहीं नाहीं असा; पोकळ. ' ही | डौल; मोठेपणाचा खोटा आव. झ्ह० * नाकं नाहीं काटा रिकामा 
घागर रिकामी आहे. २ ( ल. ) पोकळ; निराधार; तथ्यांश नस-| ताठा. ' -रिकामीक-ली ..रिकामपण; फुरसत; सवड. रिकाम्या . 
छेला; कोरडा; पुराव्याने, प्रमाणाने, उदाहरणाने ज्याची सत्यता, | पोटी-क्रिवि. अनशेपोर्टी; जेवण्यापूवी. रि काम्यारानी-णी- 
यथाथैता सिद्ध करतां येत नाहीं असा ( वाद, विधान, हकीकत ). | क्रिवि. विनाकारण, फळाची -आशा विंवा सभव नसतां. * तुमचे 
उदा० रिकामा डोळ; रिकामी स्तुति. ३ ज्या जागेवरीलअधिकारी | तिकडे कांहीं का होईना? मटा काय त्याची पंचाईत १ रिकाम्या 
किंवा काम करणारा मनुष्य अद्यापि नेमण्यांत आलेला नाहीं शिवा |रानीं मी कशाला आपल्याला त्रास करून घेऊं!” (ज्यांत जन 
-रजेवर गेळेछा आहे अशी (जागा ); ' ह्या कचेरीत तीन कार-| नाहीत अञझा रानांत शिकारी जात नाहींत यावरून वरील अयोगे. 
-इनांच्या जागा रिकाम्या आहेत. ! ४ निरथैक; व्यथै, निष्फळ; | रिकाम्या द्दाताने-किवि. आणावयाची वस्तु न आणतां; रिण 
.निष्मयोजन; खोटा (दगदग, पायपिरी, चौकशी, बोलणें ). हस्ताने. रिक्यामी-वि. (गो.) रिकामा. हांव रिकामी 
* नको सांगु वडिवार रिकामा लक्षमि नाना परी -प्रभाकर-लावणी-| ना. ! म 
लक्ष्मीपावेती संवाद ( नवनीत ए. ४१५. ). ५ जरूर ती| रिकिवी, रिकीब--रिकव पहा. ०दार-वि. रिकेवदार 
सामुग्री, हत्यारे ६० साधन ज्याचे जवळ नाहीं असा. “ माझी | रिकाबी घरणाा; रिकिवीस धरून पळणारा ( सेवक)- द्र रवे 
हत्यारें सारीं घरीं आहेत, मी रिकामा तुमच्या घरीं येऊन काय | बीस-क्रिवि. पुनःपुन्हा; वारंवार, वरचेवर ( वाईट 
करणार ¦ ' ६ ज्याला नोकरी, उद्योग-धंदा नाहीं असा; बेकार; उपयोग. ) 
:निस््योगी; कामावीण; ` क्षाँ रिकामा असूं नको । ! -अनंतरफंदी | रिक्त--वि. १ रिकामा; रिता; पोकळ; मोकळा; कोरडा. र 
' लावणी (नवनीत. ए ४३७. ) ७ उपयोगांत नसळेली, कामांत न | ( छ, ) विहीन; ( जवळ कांहीं ) नसलेला; वियुत. [स br 
शुंतविळेली ( वस्तु, गाडी इ० ). “ तुमचा चाकू रिकामा झाला | रिकामे होणे, ] ०अवकादा-स्थळं-पन. पोकळी; दबी 
म्हणजे मथा अंमळ द्या. ' ८ एकाकी; उदिष्ट न साधलेला; दुसरा कोणताहि पदार्थ नसलेली जागा. (ई. ) व्हॅक्‍यूम. i 
म्रयोजनशन्य फल्झन्य. “ मी तुळा.पुढें घालून घेऊन जाणार, | न. अन्नांश अगर मलांश ज्यांत नाहीं असें पोट i 
रिकामा परत जाणार नाही. ' ९ ज्यास कोणी माळकर नाहीं असा | मोकळे, साफ पोर. [सं.] ०पराणी-हरुत-वि. रिकाम्या दीत 
( देश, मुलुख इ० ). ` आर्योना दंडकारण्याचा प्रदेश रिकामा | दातात कांही एक देणगी देण्यास न घेतां जाणारा; दात हा” * 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रिंक्थसमभाग र २६२७ res रिचविणे 


उन्नत स्स ७ याया शु 


जाणारा. “रिकपाणिने पहयेत राजानं देवता शुस्म्‌ ।* * रिक-| -एमा १६.५२. रिगनिग, रिगिनिगी, रिधीनिधी-ली, 
पाणि दर्शन । सोसेना किं मनांतून । -ज्ञानप्रदीप ६१८, [ रिक्तः- ये जा; येणे जाणे; जा ये. ' पे प्राणाची अंतौरी । क्रियाशक्ति जे 
पाणिन्हात ]०भाषण-न. खोटें वोलगे; खोट्या उठावण्या; पोकळ | शरीरीं । तियेचि रिगिनिगी द्वारीं । पांचे इही । -ज्ञा १३.१०२. 
आश्वासन;खोटें वचन,वल्गना,वडवड, ०मध्य प्राणी-वि. ज्यांच्या |( रिगणें+निषणे ] रि(री )गा(घा )बा-प॒. १ प्रवेश; रीघ; 
शरीरांत पोकळी असते अशी एक प्राण्याची जात-वगे; (इं.) प्राति मग ब्रह्मसाक्षात्कारी रीगावा । तुज मी करीन । 
सिढेंटेरा. या पोकळीला शरीरविवर असे नांव आहेः -प्राणिमो |-भाए २१२. २ प्रारंभ; सुरवात. “ तयापरी पांडवा ॥ जया सुखाचा 
१३९. रिका, रिक्तातिथी-खी. शुकपक्षांतील चतुर्थी, नवमी | रिगावा । ' -ज्ञा १८.७८१. रिथुंक, रिगोक-क्रिवि. ( गो. ), 
आणि चतुदैशी या तिथी. प्रवेश होण्याला; शिरण्यास. 
रिक्थसमभाग--पु. (कायदा) तारखा वारसा. [सं.| रिंगण्या--पु. ( व.) ज्यानें वैल रंगं लागतो असा एक 
रिक्थ-वारसाहक्क--समभाग ] वातविकार. 
रिखाटा--प. सोट; विनफांदीचं झाड. ' रिखाट्यासारखे| रिगरिग जञाण-करणे--कि. ( कुण.) हळु हळु जाणें; 
दोन जीव? -भा ७. . ` |अतिसावकास चालणे. [ स. रिंग-हालणं ] | 
. रिंग--ब्ो. १ आंगठी. २ वळे; कडी; कर्डे; वसवी; सुदन;| रिंगरिंग-खी. (ना.) ल्हान मुलांची पिरपिर, ॒ 
इ० कोणतीहि वलुलाकार वस्तु. [ ई. ] रिंगण-न. रिंग; वतुला रिंगछुं-न. ( गु. ) वांगे. ; 
कार जागा; सक्रेशींतील खेळ करण्याचें वतुलाकार स्थान, रंगण. रिंगी--खी. (ना.) दोन वैलांची लक्वान गाडी; रेकला. ह्यांत 
सिगोळी-खी. ( चांनारी धंदा ) रिंग ठोऊण्याचे हत्यार. तीन f ei न शकतात. याला तट्याचा टप असतो. [ सं, 
रिंगण--न. मुलाचें रांगण; सरपटणे; घसरणे; सरकणे. [ सं. | अणुरंगा= ध्य वे 
रिंगूऱ्जाणे, हाणे ] "चेडु-पु. पांच किंवा त्याहून जास्त | ` रिघर्णे--अकि. १ दारीमध्ये किंवा अडचणीच्या जागेमध्ये 
गड्यांनीं चड्ने खेळावयाचा एक खेळ. -मखेपु ५८. बळानें प्रवेश करणं; शिरणे; घुसणे. २ जाणें; निघणे; आंत जाणं; 
रिंगणा--प. ( ना.) शाळू. न * प्रभुच्या पाठीसी § तद्नुजाधव रिधाला। ? -मोखी ३.५६. द 
रिंगणा--पु. ( इमारतकाम ) घराच्या तातऱ्याच्या खालची सुरण, राळ ३० कद जमिर्नीत मोठे शबले ग वव 
ब खांबांच्या आधारावर असलेली खांबणी, लहान तुळई, कडी. घडणे; घडन येणे. रिघणी-खी. रिषाव; मरवेश. रि रो 
रिंगणी--खी. एक कांटेरी औषधी रोपटे. ही पित्तकारक, रिघनिघ-खी. रिगनिंग; जाये; येजा. सिवा 
अभिदीपक, मळमेद्क व वातनाशक आदे. -योर १.४२. [ दे. |काव प्रवेश; वाट; बा कॉ तस्करी होतां ही सा | 
आ. रिंगणी; हिं. रेंगनी; शु. वेढीभो रिंगणी ] 'रिंगणसूळ-न. त्यासहि प्रकाश देई जैसा दिवा। चब bac 
रिंगणीचें मूळ. हें औषधी आहे.. रोधु-उ. १ रिघाव; क स ती की 
रिंगणी, रिंगी--खी. १ रिठ्याचें झाड. .२ रिठा (फळ ). | होय रीषु हक ककि ८ ल प 
र mews या ह आ ( ( रास, ढीग, सित, विहीर इ० 
हिती तिचे) र ये “ही भांडीं नीट एकावर एक ठेव नाहीं तर रिचवतीळ, २ जोरानें 
हना वेगानें ( पाउस, झाडाची पानें किंवा फळे, पोत्यांतील 


स्गिणे--न. ल्हान मुलांची तोंडांत घालून चोखण्याची वस्तु; 
चोखणी. ' 


“द्र अँ रिचवलाच बलाहकाते। ' -र ६०. ३ अजीणाश 
जोरानें बाहेर येणं ( ओकारीच्या रूपाने किंवा मळाच्या रूपानें); 
जोराचा रेच किंवा वांती होणे. ५ ( विनोदाने) घोड्यावरून 


रिगणे, रिंगणै--अक्रि. १ रिषे; शिरणे; प्रवेश करं 
॥ भापेआंचेआं सेजारांतु । रीगता झाला।' -शिश्च १७६. २ 
उयुक्त होणे; तयार होणे. “ वृक्ष जेणें प्रतिपाकिला। तो त्या|बे ज र्वि] | 
भाषीन जाइला। कां जो छेदावया रिगाला । त्यासही झाला पवि रिचाविणे-सक्ति. १ (एखाद्या बारदानांतील 
स्राधीन। ? -एभा ७.३९४. [ सं. रिंग=जाणें, हाणें ] रिगम- > द ) रिकासें करणे ओतणे; खाली करणे; बाहेर 
सु, रिशु-शा, रोग-पु. रिघाव; प्रवेश; अवकाश; शिरकाव; | जिभत ह दळणे; रागाने फेके; आपटणे; बाजूस 
(गो.) रगो [ दे. रिंग] रिगवणी, रिंगवर्णे-न. १ अवे. |काहून टा वरण ३ साठविणे; डग कण मरणे; ( रिकामे 
१ गारंम. ' झालिया वसंताचे रिगबणें ! वृक्ष सपुष्प सफळ ते| पैक 7 प भे | ४५ 

' CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घान्य, जखमेतून रक्त इ० ) गळणे; वाहेर पडणे; वाहाणे; उसळणे, , 


हन्छोळों { र २६२८ तिक क. . 


>> च eS 
पोत्यांत भरणे, सांठविणें, ४८६. [ ऋण+बुडणे ] रिणक्ो, रिणकोनाम-वि. कने. 
‹ कडब्याच्या व लांकडाच्या | घेणारा. धनको पहा. रिणाईतरुवरूपी, रिणायत-स्वरूपी, 
रिणायीतस्वरूपी, रिणानुंबध, रिणी-ऋणानुवेध *णाईत. 


———— —— ्j 
करणें याच्या उल्ड अर्थ ) धान्य 
४ गिळंकृत करणे; दावणें; उपटणे, कडाच्या 
गाड्या त्यांना फुकटांत रिचवितां आल्या. ” न [ सं, र्चः 5 
रिकामे करणे स्ञी. रिकामे करणें; रितें करणें. |इ० पहा. क 
br र -मसाप २.६८. रिता--वि. १ पोकळ; मोकळा. २ रिकामा (सवै अथ्‌-: 
'रिज---ज्नी. रीझ; कृपा; मेहेरनजर. ` दुवेळ ब्राह्मणावर फार विशेषतः पहिले पांच अथे ) पहा. ३ ( काव्य ) वांचुन; विरहित; 
त्याची रिज । !-ऐपो १३८. [दे.] | गरज किंवा कमतरता असलेला. “ चतुर मी जालों आपुल्या 
रिजणें, रिजाऊ--रिझें, रिझाऊ पहा. भोंबता । भावेंविण. रिता स्फुंद अंगीं । ' -तुगा २०१९. [ से. 
रिज्ञाळा--वि. नीचः हलकट; द्र; हलक्या मनाचा. [अर.] रिक्त ] ०भरळा-वि. होय नाहीं; केलें किंवा न केलें; असा 
रिझक--वि. रिझाक पहा. तसा; वरावाईट; वरोवर किंवा चुक. “जे काम मी सांगिते 
 रिझर्णे-अक्रि. संतोष पावणे; समाधान होणें; आनंदित त्याचा जाव मला रिताभरला द्यावयाचा होता. र रिताड-लो. 
. होणे; संतुष्ट होणें; रंजन होण. ' संजयो हणे कौरवराया । गुणा | १ मार, टाकून रित्या झालेल्या गाड्या, वेळ, तट्ट इ० २ -न; 
रिझों ये रिपूचिया । -ज्ञा १७.४२७ [सं. नधः प्रा. रि्क्षः | रदाटगाडम्याबरील रिकाम्या लोट्यांची साळेची वाजू. ३ खी. 
हिं. रीझना] : . रिकामे असण्याची स्थिति. याच्या उल्ट भरताड. रिति-ती- 
रिझव(वि)णे--सक्रि. संतुष्ट करण; रंजविणे; आनंदित करगे; | वि. रिकामी; मोकळी; व्यर्थै. रिकामा पहा. रिते-वि. १ रिकामे; 
समाधान देणे. हे रिशवितील आयणोतें । सज्जांनांचिये । -ज्ञा | पोकळ. ३ (गो. ) सहज. “ हांव रितें आयें ' =मी सहज आर 
६.४९५. [ रिझ्षणे ] रिझाऊ-वि. चित्तरंजक; रम्य; मोहक; पसंत | होते! ०खोप-वि. निरथैक. रोतहाती-खी. ( महाजु.) हातांत 
पडण्यासारखे; आनंददायक; सुखकर, [रिशणे] रझाक, रिझक- | कांकणे नसलेली; विधवा. “ आतां वेल्हाळ वेधवती । जाली रीत 
वि. प्रिय; प्रियकर; आवडता; रि्षविणारा.` ( लावण्यांत व |हाती। › -भाए ९२. [ सं. रिक्ततहस्त ] 
पोवाड्यात ह्या शब्दांचा उपयोग केला जातो). रिती-तु--ली. चाल; प्रकार. रीत पहा. [ सं. रीति] 
* रिझळा--वि. नीच. रिजाला पहा. रिद्वि--खी. १ संपत्तिः समृद्धि; ऐश्वर्य. २ स्वाभाविक सिदिः 
रिठा--पु. १ रिंग; साबणासारखे कपडे धुण्याज्या कामीं पूवेतप:साध्यं सिद्धि [ स. ऋद्धि ] नसिद्धि-ली. रिद्धि आणि 
उपयोगी पडणारें एक फळ. याचं पाणी विषनाशक आहे. (गो.) | सिद्धि नांवाच्या गणपतीच्या दोन दासी (संपत्ति व परिपुणेता 
रिठे. २ या फळांचे झाड. [ सं. अरिष्ट; रिट; प्रा. रिठठ ] रिठी- | यांच्या दशक ). ' रिद्विसिद्धि दारीं सदा वोळंगति । सकळ संपत्ति 
खी. रिठ्याचे झाड. रिठे-न. रि; रिठा ( फळ ). र्ठिमाळ- |सरवोर्री।? ( एखाद्याच्याघरीं ) ०पाणी भरण-( एखाः 
स्री. दृ््मण्यांची माळ. ( रिठ्याच्या फळांत जी काळी व कठिण | द्याची ) संपत्ति आणि यश भरपूर असणे. रिद्धि आणि सिदि या 
बी असते तिचे बजरबटूट अथवा दृष्टमणी करतात ). “ मग रिठासुर | दासी प्रमाणें कामें करतात अशा तऱ्हेचा नशीबवान असणें. 
तो मायावी । शुंफिली रिठेमाळ अति बरवी । ? -निंगा ११. रिद्धी--ख्री. (व. ) बृद्धि; सोयर; जननाशौच. [ सं. वृद्धि] 


, रिठा-प. एका असुराचे नांव. हट रिपर'-टे--न. ( व. ) थालिपीठ; ल्हान पानगा. 
रिठोळ--प. टोळ; सोरभैरव; उनाड किंवा उच्छृंखळ भनुष्य.| रिपरिप--खी. १ पिरपिर; कटकट; एक 
* रिठोळांच्या संगतींत राहतोस दै बरें नन्दे. * राहणे; दुखणाइताची कुरकुर, निकडीची भुणभुण. २ सारखे दो 


रि( री )ण--न. देणे; कज; ऋण. समयीं प्राणसमपैण करुनि | देत राहणे; धमकीवजा वडवड; टकळी. ३ पावसाची शिशिर 
तुझें फेडिळें नृपा रीण। ' -मोकणे ३.१८. [ सं. ऋण; प्रा. रिण ] झुमझुम. (किं लावणे; मांडणे; करणे ). [ ध्व] -क्रिविः 
*कर ०करी-वरि. १ धनको; सावकार; ऋणकरी. “ तुका म्हणे पिर; किरकिर; झुमझुम; गुरगुर. इ. रीप 
बरी । बहु वैसे रिणकरी । ? -तुगा ५७१. २ कैदार; रिणको;| सियिड-र--पुन: छपरे ऑवण;कारवी;मिंतीचे कुड. रिप 
कजे घेणारा, ०गस्त-वि. कर्जदार; कज काढणारा; कर्जात घुडा- रिपु-इ. शत्रु; वैरी; दुष्मन; अरि. [ स॑. ] रिपु 
, छेहा. * आळसी खादाड रिणगस्त ।' -दा १२.९.१. [ सं. फुणन- |दात्रला जिंकणारा; शत्रूवर जय मिळविणारा. [ सै. रियर st 
त ०दार-वि. केदार ऋणको. ०फेड-खी. केफेड; | रिपेअर, रिपेर--खी. डागडुजी; दुरस्ती. [ ई र 
जातून युक्तता, सुटका. *वोड-योड्या-वि. कर्जात बडलेला.| रिपो, रियोड, रपोे--पु. इतिवृत्त; अद्दवाल; बि 
` ४ रिणमोड्या हरी जाणतोसी सुरळी । तुजसी निराळी होतों का'रे। | हकीकत; खालच्या अधिकाऱ्याकडून वरच्या अधिकात . 


CC-0. Jangamwadi Math- Collection. Digitized by eGangotri 


रिफाकतं | ' ळे 


तत्त्व न 
जाणारी केफियत.. * त्यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन त्यांवर रिपोट 
करण्याकरितां एक कमिशन नेमण्याचा विचार आहे. ! 
३.४६९. [ ई. रिपोट ] रिपोटेर-पु. वातमीदार; 
णारा; माहिती सांगणारा. [ इ. ] 


रिफाकत--खी. संगत; भेत्री; स्नेह. ' तुम्ही रघुनाथराव. रिखीव्हर--पु. घेणारा; वादांतीड दिवा 
यांची रिफाकत सोडून देणं. -ख ७.३५६९. [ अर. रफाकत्‌ ] मनुष्याची मालमत्ता शक्ना 
- रिफाहत--खी. स्वस्थता. -आदिल्शाही.फर्मानें. [ फा. ]| व्यवस्था लावण्याकरिता कोर्टाने नेमळेला मनुष्य. [ इं. ] 
रिबडी--ली. ( नगरी) आमटीची रबडी; घट्ट आमटी; रिसत--खी. रसद पहा. 
चिखलासारखा दाट पदाथ. , रो--ली. १:गायनांतीळ स्वरसप्तकांपंकीं दुसरा स्वर, २ 
रिवाड--न. ( राजा. कुण.) चिखल. सुख्य गायक्राचें गायन चाले असतां त्याचा हस्तक किंवा साथी- 
रियाज--इ. रोजह; वागा. -आदिल्शादी फमनिं. [अर. दार त्याच्या मागोमाग त्याचेच सूर म्हणत जातो ते. ( क्रि० 


So रीत 


चचत्र दे 
रिसाल्याचा सुख्य अंमलदार. [ अर. ] रिसालदारी -खी. घोड- 
-'आगर  दळाचं आधिपत्य. 


निवेदन कर-| रिसीट--खी. पावती; पोंच. [ इ. ] 
रिसीव--बि. श्रे. -मनको. 


क्ला अव. ] - _ नेणे; धरणे, ओडणें ).[ ध्व.] ०ओढणे-१ दुसऱ्याच्या सुरांत सुर 
रियात--ज्री. रीत; मार्गे; रीति; रयात पहा.  रियात| मिळविणे. २दुसऱ्याच्या म्हणण्यासारखेच म्हणणे; पुनरुच्चार करणे. 
करून घ्यावयाची ' -वाडवावा ३.२३७. [ फा. रिआयत्‌] ` रीग-घ--ली. रिगवणी; रीघ. रीघावा, रिगणे; रिघ्रणे पहा, 


रि(री )याती-खी. ( रयत शब्दाचे अनेकवचन ) प्रजा. रीगवेद्‌-अ. (प्र. ) सेद पहा. 
“ रियाती आहेत याजकऋरितां निदान बेचाळीस हजारांची जागा| रोगावी--खी. (महाचु.)परवेशद्वार. पूर्वाभिमुख रीगावी । ' 


घेणे हौ 
» '-वाडवाबा १.६४. -क्र ११५. [ रिगर्णे ] 
रियासत, रियाषत--छी. १ राजवट; राज्य; सत्ता. २| रीज-- खी. रीझ पहा. 
राज्यविस्तार. [ फा. रियासत] रीझ-ज--ख्ी. १ करमणुक; आनंद; रंजन. २ आवड; 
_ रिवरिवणे, रिवरिव--रवरव इ० पहा. पसंति; प्रीति; कृपा; खुशी; अगत्य. ` त्या पानशावर रावसाहे- 


रिचाज--प. रूढी; चाल; शिरस्ता; वहिवाट; रीत; प्रकार; | बाची रीझ । ? -ऐपो २८२. [ सं. रंजन; हिं. रीझ] ०बूज-ली, 
तऱ्हा; पद्धत. [ अर. रिवाज ] ०पडणे-प्रचारांत येणे; रूढ होण. सुखसमाधान. = 

रिश्‍ते(स्ते)दार--प. (व.) नातेवाईक; आप्त; संबंधी. [ह.]| रीठ--नः (ना. व.) १ वखळ; पडक्या घराची जागा; पुर्वी 

रिञ्चत--ली. लांच. “ भवानीपंत्राच्या माफत दहा लक्ष | वसती असलेली परंतु सध्यां नसुन ओसाड पडळेली जागा. २ 
पावेतों रिश्वत घेऊन हंगामा होऊ दिला नाहीं. ! -परमव ६८. ओसाडं व मोडकळीस आलेले घर, घराचे भग्नावशेष. ( वाप्र.) 


[ अर. रिश्वत ] रिठाबर दिवा लागणार नाहीं-निःसंतान ब घर पडून 
रिषी-प॒. ` _शक १०१६. चा शिलाहार त्याचें रीठ होल व तेये कोणीहि घर बांधणार नाही. 
ज्र ॒ gd bee रीठा--प. रिठा पहा. रीठी-खी. रिठ्याचे झाड. 


रिष्क-प. जाच; जुलूम, .[ भरः] रीढकारुथी--सी. पाटीच्या कण्याचीं हाडे; मणके. [रीढक+ 
रिख--जी. राग; क्रोध; चीड; त्रास. [ हिं; सं. रोष] अस्थि] 


' रिस र . र . द ण दिवार. [ स्‌, 
रीक-पु. (कु. ) छलक. रीत--खी. रीति; प्रघात; मागै; पद्धत; चाल; वदिवा 
' रिसाड--वि. घाणेरडा; ओंगळ. २ आळशी. ˆ [रोति] म्ह० (व. ) रीत बाटली म्हणून वात ग ग 
[ल-पु. कतैव्य; काम; पत्र घाडणे; पुस्तक;प्रवंध; लहान ०पाडणे-वहिवाट घालणं; नवीन चाळ पाडण; प्रघात सुरू करण. 
यपू. [ अर. ] Fe ०माँत-भात-ली. रीतरिवाज; वा बहिवार; अात. [रीत 
रिसालतुपनाह-- त्यांच आश्रयस्यान. भांत] *रंबेस-प. १-चाळ; रीत; पडत; वागणूक. ` पठ 
; -आि्बाही द्र [ र er - _ |राजानें माझी रीतरवेस पाहून विक्ल्याची देखरेख मात्र करावी. 


-बाळ २.६३. [ सं. रीति+फा. रवेश ] सरवि. सशात्र; 


एळा-व॒. १ घोडदळ; घोडेस्वारांची पलटण; स्वारांचे सन; बहाली. 


पथक ( साधारण १०० जणांचें ) २ सरंजाम; सामुग्री. “तयात 


, १ पद्धत; तऱ्हा; वहिवाट; प्रचार. २ संवय; 
ककत तोफा, वाण, 'जेजाला यांचा रिसाल बहुत तयार रीति--ली. १ , 


ह ८५५, [अर. रिसाळ ] रिखाल( ळे )दार-प. चाळ सराव. द रिवाज; शिरस्ता; लोकरीति; रूढी; चालरीत; 


.६ ३० CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रीति २६३० र शेकावर 
RR अ i 
एखाद्या ठिकाणची वहिवाट. ४ ( साहित्य) लेखनप्रकार. उदा० किनार. ०फुळकांठी-वि. रहली कांठाचे. ०फुलळी-वि. 
बैदी, मागधी इ०. 'वेघर्भी तशि मागधी स्फुर अम्हा चेवोत | रुईच्या फुलासारख्या नक्षीचा. ०मांदार-पु. पांढरीं स्वच्छ एुे 
रीति अशा।? -कमें १.२२. [ सं. रीति; री-चालणे; हवां ] येणारी रुशैची एक जात; याला मांदाररुरै असेहि म्हणतात. 
स्ह० सरळ रीतीचा अढळ कृतीचा. ०खूत-अ. (न्याकरण)| रुइ--प. रोही; नीलगाय. ` पळे जंबुका स्वार सुग थडकले 
सूतकाळचा एक प्रकार. क्रिया सतत चालली होती असें हा काळ-|र। ' -ऐपो ४३४. [ सै. रोहित्‌ ( गगविशेष ) -रोहिअ-रोही-- 
दाखवितो. उदा० करीत असे. याचभ्रमाणे रीतिवतैमान व रीति-| रुहै-भाअ १८३३ ] 
भविष्यकाळ जाणावे: ०स्थिति-लरी. चाळरीत; वागणूक; आचार-| रूई--ज्ी. योग्य रीत; रूढी; प्रकार; मागे; रिबाज; शिरस्ता; 
विचार; वतैन व परिस्थिति. ' ह्याची रीतिस्थिति चांगली आहे. ? शिस्त; चाल, वहिवाट." वाजवीचे सुईने अंमल करून रयेत अवाद 
रीति--खी. रिता भाग; न्यूनता; कमीपणा. ` ब्रह्मसमन्ये | राखणे, ' -वाडसमा ३.१२४. [ फा, रुग ] रूहेचा-वि. रीतसर; 
पाहतां पाही । स्थावरजंगमाच्या ठायीं। तिळभरी वाढी रीती | योग्य रीतीचा; लोकमान्य. रूहैल येणे-रीतीस येणे; प्रघात पडणे, 
नाहीं । आपण पे पाहीं कोंदला । ' -एमा ७.४३६. [ सं. रिक्तता] रूटीस अनुसरून असणें; जमणे. 
रोप--खी. ओंबण करण्याकरितां लांकडाच्या केलेल्या प्या इुईरनुई- -क्रिवि. कसावसा;कडाने;सायासानें. ° आतांच दुख- 
पेकी.प्रत्येक; तक्ते उभे चिरून चारचार बोटें रुंदीच्या ( वाशांवर यांतून तो रुई उठला आहे. ” | ट 
साहन ओंबण करण्याकरितां ) केलेल्या पक्ष्या; ओंबण; पांजरण. | 'र६रय्रात, झुरयात--पु. भीडमुरवत. ` तुम्ही त्वदा 
शा भसा १६४; सना जाणून यांचा त्यांचा करिना भोवरयांव व जमीनदार दोन्ही महा- 
रीम--न. कागदाचे वीस दस्ते ( चोवीस कागदांचा एक चच मेळवून कोण्हाची रुरयात (ररयात) न करितां वाजवी मनात 
दस्ता याप्रमाणे); ४८० कागद. [ पोत. रेमा; इ. रीम ] आपुन...  -वाडमा २.१९५ 
रो रो करणे-रेंगाळणें; सावकार, संदगतीनें चालणं. [i fr 
1) > न करू > क र्‍ 
‹ त्याच्या जवळ एवहे मोठें सैन्य असूनहि नेढ्याचं काम रीरीच San दकत - खक्यः'रसपूत ९ shah त 
चाउ होते. ' -स्वप ४४४. रुकशांग--खी. वांडयूळ; आंब्यावर वाढ न 
रोळ--न. सूत शुडाळण्याचे चक्र; रीळ, वाबीन. [इं.] |. ] | ; | 
रुकसत, रुक्लसत--खी. रजा; रवानगी. ' कितेक सरदर . 


री( रीं )ल-पुन. १ अस्वल. “मी काय आहे दृकव्याम्र ज दले 
रीस ।?-शिली. २ (ळ.) जाळशी, घाणेरडा मनुष्य; भोंगळ, |वंगेरे यास आपआपले स्थळास रुकसत केले ' 0010. 
रुख्सत्‌ ] . 


मखे माणूस. [ सं. ऋक्ष ] , 
रुका, रुक्का--प. १ पै; आण्याचा बारावा भाग. २ जमीन. 


रोस--खी. १ अपराध; गुन्हा; चुक. २ असंतोष; गैरमजौ; ख 
राग. ३ त्रास; कंटाळा; तिटकारा. ' कमाईस मोळ येथे नका रीस | मोजण्याचे एक परिमाण. हें अडीच पर्यंत (२॥, ५, ८,१९ 


मानुं। -तुगा ३३५. ४ ( व. ना.) किळस; वीरं; शिसारी. ५ २० ) निरनिराळ्या ठिकाणीं निरनिराळे आहे. ३ स्त रोखा; 
(गो.) भय; भीति. [ से. रोष ] पत्ता; कोष्टक; यादी. " क्ञादीचा रुका. ?-रा ७.९०४. _ सः 
रीस--खी. विराणी; आगीचा प्रसार होऊं नये म्हणुन भोंव- | प्रमाणे सामान तपासुन... ' -ऐरापुप्र २.१४०. ४ सोमे; इ 
ताळ्ची जाळलेली जाया; ईर. -वदलापूर २८५. [ ईर; सं. वीये ] धन. ` तत्काळ सिद्ध तो करि हरि हरि जैसा सदा रंश क 
रोसी--ख्री. मूळव्याध. -वैद्यकबाड ४६. [सं. अशे] |-भोशांति ६.५१. ५ अर्धा आणा. -इमं ४५. (अर. a 
'रोळ-न. दोऱ्याचा गुंडा; दोरा शुडाळम्याचे साधन. रील तुल० सं. सुस्मन्सोनें ] ०अडका-विस्वा-प. पैसा अश" 
पहा. संपत्ति. ' तथापि रुक्राविस्वा भिळेना। ' -गींता २-२१६ 
` रूगो--( संक्षेप) रुपये. रुकार--पु. १ संमति; अनुमति; परवानगी; होकार" ( be 
रुइटी, रुई--खी. १ एक झाड; भके वृक्ष. २ निवइन सरकी | देणें), २ संमतिरेखाची नक्कल केल्यावर. रुजवात षे 
काढून स्वच्छ केलेला कापूस; पिजळेला कापुस. " याशिवाय रहै रु अक्षर लिहून केलेछे चिन्ह. [ रुजवात घेणें यांतील झर ति 
वगैरेचा व्यापार चालतो. ! -विक्षिप्त १.२५. [ हिं. रू] ०दार-| अक्षरावरून ] रुकारणे-अक्रि. १ संमति देणे, दाखव / 
वि. कापूस भरळेला. ०फूळ-न. १ रुचे फूल, २ रच्या फुरा- | दशेविणे. २ -सक्रि. हो म्हणणे; अनुमति देणे. „ ,_ अह- 
सारख बच्नावर अगर दागिन्यावर काढलेले फुलाचें चित्र, आकृति. रुकावर--खी. प्रतिरोध; अडथळा; विरोध; प्रतिबंध? 
०फूलकांठ-पु. रुईच्या फुलासारख्या आकृती असलेला वक्षाचा | वणूक. [ हिं. सेकना ] ०से-क्रिवि. थांबून यांबून. . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्क्त गि ` . २९३१ सर्च 


ii MS HE MN CNN Y Ey 


-हकन--पुली. १ खांब; आयारः मदत. २ उमराव. राज्याचा| रूखवत--न. लम़ांत नवरा मुलगा वधूच्या .'घराकडे लमा 
आधारस्तंभ; एक पदवी. ' रुक्‍नुद्दीळा ”- ३ कवितेचा चरण. [ फा. जाण्यापूवी वधपक्षाकइन वराच्या धरीं त्याला व त्याच्या 
इक्न=स्तंभ ] - __ स्नेह्यांना जो उपहार देण्यांत येतो तो; किंवा असा उपहार 

रुवम--न. सुवर्ण; सोनें. ‹ दासी शत दासहि शत आठ महा देण्याचा. समारंभ (कचित्‌ हा समारंभ वरप्रस्थानानंतर वधूमंड- 
नांग रुक्मरथ सोळा । ' -मोउद्योग ७.२. [सं.] ०पु्ञ-वि. पांतहि करतात). २ अशा प्रकारच्या फराळाची सामुग्री, 
सोन्याच पुच्छ, पिसारा असलेला ( वाण). ' सक्म पुँख सरळे। ? सामान. [ फा. रिषवत्‌=छांच; रुपवत्‌=देणगी ] र 
-कृसुरा २५.५४. रूकमांभ-वि. सोन्यासारखी कांति असलेछे.| . रुखसत, रुखूखत, रुखकत--खी. १ रजा; सुटी. २ 
+ रूप रुक्‍मांभ संका्।' -गुच ३६.३८८. . |पखानगी; निरोप; सोडवणूड. ३ विरोध. -वि, खाना केलेला; 
`. झकिमिकेळी, रुक्मवाहु, रुक्मरथ--विनाए. रक्मि- क सोडलेला; मोकळा; कामावरून काढलेला. [ अर. 
णीच्या भावांची नांवें. ' तैसे 'रुक्मिकेली रुक््मबाहू। दोघे भाऊ झखा--वि. १ रुक्ष; नीरस; वेचव; शुष्क; कोरडा; अस्निग्ध 
दोहींमायी । ' -एरुस्व ६.६०. ( भक्ष्य पदाथे ). २ ओसाड; वृक्षरहित व जलञून्य; रखरखीत; 
„~ सव्मिणी--स्ली. कृष्णाची पराणी. रुक्मिणीखुत-प. भयाण (प्रदेश). ३ कठोर; निदेय; मायाविरह्ित ( वोळणे, 
मदन. , भाषण ). ४ कणेकटु; घोगरा; कानाला गोड म लागणारा; 'वेताळ 
_ रक्याना-- क्रि. अडथळा करविणें. [ रोखगें ] 


.( आवाज, स्वर, गाणे इ० ) [ सं. रक्ष] ; 
रूख--ख्री. इच्छा; रोख. [ हिं. ] रुखें रुखे--क्रिबि. ( व. ) कोरडे; वेचव; रुक्ष सक्ष ] ` 
रुख, रख, रुखा--ए. १ झाड; बक्ष. ' वाटते रखावरी| रुखा-. ज्यांचे हत्यार. -शर. 
चढोनि। › -दावि १३. २ खोड; फांद्या तोडरेलें झाड; वोडकें| रुखो. (गो. ) पिपासारखे उंच खांकडाचें मांडे. ताक 
झाड; खोडाचा खालचा भाग. ३ रहाटगाडग्याच्या कनेकडांचीं ठेवण्याकरिता याचा उपयोग करितात. 
रोके ज्या दोन आडव्या लांकडावर रेंकळेली असतात त्यापैकीं | रुख्लार--उ. गाळ. -आदिल्याही फमनिं. 
अत्येक, [ सं. वृक्ष; रें. जि. रक ] रुखराप-ये -पु.अव, १| रुगरदा, रुगदा--पु. कापूस भरून केळेला तकया. -वि. 
(महानु. ) मोठीं झाडें; थोर दक्ष. २ अश्वत्य; पिंपळ. * तैसे कापसाने भरलेली ( उशी, गिरदी, इ०)[ हरा] विहिरीचे १ 
: सखराए' पाझिरेळे । अंतराळीं । ? -शषिछ्ठ ६१७. [ स. बृक्षराज] | . सा ( ne रंगाळणें. “ विहिरीचे काम 
रुखा( खां )डी-डखा, रखी, रुख्या-वि. झाडावर चढण्यांत | रुंगतच चालल आहे. ' र 1. 
न्य क न चढणारा. [ रुख; सं. वृक्ष] रुखाडं-| सगळे मकि, वारीक होणे; इस होण; र 
न. ताडावर किंवा माडावर चढणारा पायाला दोरीचा घालतो तो tr Fad 
.फासा; पायंडा. [ रख ] रुखाळूं-न. झाडावर वाढणारे एका asd ळा; सडपातळ ; किडकिडीत. f 
जातीचें अळू. [ रुख+अव्‌ं ] रुगु--प. ( गिदाथी ) नहगेदी. (हा शब्द यजुर्वेदी ब्राह्मण 
रुख--पु. १ तोंड; चेहरा, २ बाजू; दिशा; बिंदु. -सक्रि. क्गवेद्यांस उपहासाथी ावतात ). [ क्षुगवेदी ] 
रोखणे; अडविण. [हिं.]' *्घेणे-(.ना. ) तोंड देण. झुभ--न. स्पे. -शर. 5 चारी. [र क 
रुख-पु. बुद्धिबळातील हत्ती. [ ई. रक] झग्ण-ज्ञ-वि. रोगी; रोगग्रस्त; आजारी स. इशः इन्‌ 
सखे चनि रागे झैरणे;(रागावणे. [ सं. रुष्‌ ] दुःख हवोणे.] „ ०दूँत-वि. किडक्या` दाताचा म 
रुखत-न. ( खा. ) रुखवत. | असलेला. ० रिचयो-ली: रोग्याची क च्च 
रुखय--ली. (को.) एका;जातीचा साप. हा बहुधा. झाडावर | ,परिचयोपथक-न. रोग्यांची न न् रि 
आढळतो. [ स. बृष, ] पथक; ( इं.) मेग्युडन्स कोर, ' कोमेसर्चा र 


क्य र * > ी ॥7-के१४.६.३०. रुग्णालय-न. 
रुखरुख--जी. चिता; टोचणी; ( एकादी, वस्तु हरवली व क par आषधघोपचार केले जातात असे 


भसतां विवा .दुष्कुत्याची अगर मूर्खपणाच्या. कृत्याची आठवण यांना ज्या ठकाणी ठेवून आइयो 
; | अः तां.होणारा ) पश्चात्तापः; चुरघुठ; चटका; हरहु खेद. | घर; ( इ. ) हॉस्पिटल, [ 
ध्व.] 


` इद्चसखित--वि, ताड; रहीत, [वरि ]. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| रुचकर, [ स. रुचि ] 


रुचि; चव; गोडी, -न. .( कुण. ) मौठ. -वि. 


` 


' लेले, मूळ घरळेछे बीं किंवा रोप; रुजण्याकरितां पेरलेले 


२६३२ 


-रुचक 
््प्प्प्च्प्च्च्च्च्नच्च्च्च्च Sa Mo 
रुचक--न. एक आल्कली. -मराठी ६ वें पुस्तक २ री) सुज्जणे--भक्ति, रुंजी घालणे. “ त्या सुवासा वेधून । भ्रमर 
*आाबत्ति १८७५). पृ. १६२. -वि. रुचकर; स्वादिष्ट. तेथे रेजती। ' -ह १.३२. [ ध्व ] 


चकर वि.रचिकर; स्वादिष्ट; मधुर; चवदार. [सं. रुचि]| रुजवात--खरी. रुजुवात पहा. रुजवाती-वि. ज्याची रज. 

रुचकी-वि. रहचा-ची-चे. “ पढसारची कीं रुचंकीं पानें। |वात घ्यावयाची आहे असें ( कलम, नांवनिशी, रकम इ० ), 
-दावि १८०. रुजा--ली. १ रोग; पीडा; दुःख. २ ज्या ठिकाणीं रोम- 

रचणे--अक्रि. १ आवडणे; गोड लागणें; ' ध्यान रुचो |रंध्राचीं तोंडें बद झाल्यामुळें गळळेळे केंस परत येत नाहींत ती 
प्रमुचेंचि जसें रुचत सिंशुच्या पय अन्न मनाते । २-मोरामायणे १. | जागा. -योर २.४२७. [ सं. रुजू] 
२९७, २ शोभणें; शोभून दिसणे; योग्य दिसणे; बरोवर वाटणे. रूजामा--पु. १ रू भरलेली विछाईत; पातळ गादी; जाजम; 
“तुम्ही पिढीचे भट; तुम्ही प्रसंगीं भिक्षा मागितली तरी रुचेळ पण | सतरंजी; जमिनीवर आंथरण्याची वैठक, तकया, गादी इ० कापू 
आम्हां गृहस्थाला लोक हांसतील. ' ३ ( चुकीने उपयोग ) रुतणें | भरलेली वस्तु. * रुजामे भरजरी कनकवणे । ' -नव १५.१९०, 
[सं. रुद्=भावडणे ] २ रूदार आंगरखा. [ फा. | 

रुचि--जी. १ गोडी; चव ( पदार्थात असणारी ); स्वाद;|` ङज्ञी खर, १ गुंजारव; भ्रमराचे गुणशुणणें. * तों तेथे एक 
रसाळपणा. २ रसेदरियांत असणारी चव घेण्याची शक्ति; तोंडाला | मर । अकस्मात पातला सुंदर । संजी घालीत क्षणमात्र । गोपि 
असणारी चव. दे आवड; गोडी; आनंद; इख. * यशं श्रवण | न देखिला । ' -ह २१.१५४. २ (एखाद्या वस्तुभोंबती ) 
कीतंनीं रचि दिडी तरी हावरा ।  -केका १२. ४ ( को. ) मीठ. गुणगुणत घातलेली विरटी, चकर, फेरी. ४ पारव्यंचे किवा कहु 
५ कांति; प्रभा; तेज. ' वासरमणिकोडिरचे | › -मोभीष्म १-४५. |च ( एकमेकांचे मार्ग लागून ) चिरट्या घालणें व घुमणें. (कि* 
[सं. सवु आवडणे, २ शोभर्गे; प्रकाशणें] ०कर-वि. १ घालणे), [घ्व. रज ] 
रुचकर; चवदार; तोंडाला गोडी आणणारा; पदार्थाला स्वादिष्ट रुजु--वि. सरळ. [ सं. कजु ] ०त्ब-न. सरळपणा; सरलत्व. 
करणारा; रसाळ; खमंग. २ करमणूक करणारा; रंगविणारा; |. = न आजर 
विण; रमणीय. [स.] रबी-रचि पहा. रकत.) णेमि. ९ केः र इदे ऐना 
१ रुचकर; स्वादि, आवडणारे. २ ( छ. ) रमणीयः रमविणार. चाली ( निरनिराळे हिशेब कागद, लिखाण, यादी 
स्ह०(गो.) रुचीक सोरो नी पतीक पसारो=चव घेऊन घेऊन सोरो तीळ ३०) उ तान पाइ; कबुली समक्षता; प्रत्यय; 

7 ट्‌; ४. 3 3 


-ओषध तरी देयाबें। परी तें अतिरुच्य व्हावें । मधुर जेस । ? घालणं ६० ). ° गलीमपराभव प्रत्यक्ष जनांत रुजुवातीस आला या 
-ज्ञा ३.१९. २ सुखदायक; मनोरंजक, रुचिर-वि. मोहक; | आनंदे खुशाली, › -चित्रगुप्त ४५. [अर. रुजूअत्‌; रुजूअ] °पत्नके` 
सुद्र. [ स. रुच-प्रकाशणें ] न. तिजोरीतून काढून आणलेली रकम जमा केली किंवा नाहीं | 
रुचीकि, रुचिक-॒. रचा चीक.रुचिक विबवे घालिती । पाहून त्याचा उेवळेला दाखला. -बडोदें पहिलवान व इस्ती ४ 
नाना दुःखें दडपे देती । '-दा २.७.२५. [ रई।-चीक ] २८. *हफेखान-पु. खानाचे पूर्वीचे शब्द, म्हणणे. मागील 
रुजई-खी. (व. ) कापुस घाळून शिवले पांघरूण; रुजवात हफेखान दूर करावा. !-वाडमा १.२२३: . 
दुख. रजडे पहा. रुजू--खी. १ निष्ठा. २ संमति; कबुली. ३ रुजवात. ( कि" 
_ रुजणे-अक्रि. १ कोव येणे; मोड फुटणे; ( एखादें रोपटे ) घेणे; घालणे; पाहणें ). “वि. १ ( एखादें काम करण्यास ) त्यास 
जभिर्नीतून वर येणं, २ लागणे; उगवण; फुरणे; जगण; वाढणे, | तत्पर; राजी; कत्रुल, ' तुम्ही सांगाल तें करावयास मी रुजू आर 
३ (उपदेश इ० चा) परिणाम होणें; फल्दूप होणें; बिंबणे. |२ हजर, युद्रकेला; दाखल; सादर; सरकारजमा; जप्त.” मी 
[स. रुहू- रुजणेन्वाढणे ] रुजत घाळणे-पेरणे; रुजण्याक- कालच चाकरीवर रुजू झालों.  “ तुम्ही चोर घरले ते 
रितां पुरण. हिंदुस्थानांतील नारळ दिला तो तिनें पाल्चे स्मर- नेऊन रुनु करा. ! ३ मान्य; पसंत; संमत; स्कार दिळेला- “अनु. 
णाथे रुजत घातला. ? -पाव्ह ४०. रूजवट-वि. उयवलेकू; पक्ारी भबुष्यावर ` उपक्रार केला असतां व्यथे म्हणता परंतु ह 
सजलेले; मोड आलेलें; कोंब फुटलेळे; पालवलेळे; मूळ घरले (बीं | ईश्वरास रजु होतो. ? ' जवरदस्तीमुळे त्यास रुजू होते. ! रि 
किंवा रोप). रुजवण-न. पेरळेलें बीज; फुटलेला अंकुर; उगव- २६०. ७ सही शिक्का केलेला; पसंति दशविठेला; bas ge 
ही व 
लावळेळें बीज अगर रोप, | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


षण FS मा २९३२ | प रुथेनिअमू 


MT Se ooo 
तो मजकूर न खोडतां पुढें रुजू टिहून नंतर शद्ध मजकूर लिहीत | नेपुरे | बांदी बोभाटती गजरें।? -दा १.२.२ ३. रुणझुणकार- 
म्हणजे पुर्वीचा मजहर रद समजत. उदा बुधवार प्रातःकाळ रुजू |. मधमाशांचा गुंजारव; बाणांचा सुसुं आवाज. रुणझुणणे- 
भोमवार. ? | पीङगोडे घेत र्जू भागानगर घेतले. ` ( म्णजे | अक्रि, १ -रुगझुण आवाज करणे; गोड नाद्‌ निघणे, मंजुळ वाजणे 
पीलगोंडें न घेतां भागानगर चेते ). [ अर. रुजूञ | (वाप्र. |(पेजण, नुपुर इ० ) २ गुंतणे, घोटाळे. * कळलासी तृ कृष्णाचा 
०्घाळणे-ताइन पहाणें. “ पुर्वील विशादीचें जावते रुजू घालावे. ' हेर । पाळती घेतोसी समग्र । तु शाचा मित्र शठ साचार कासया 
०्होणे-१ पठं; मान्य होणें; पसंत पडणें. “फाङूं नका रुजू | येथे रणझुणसी । ' -ह २१.१२६. 
जालियावांचून । सांगाजी कोण धरती धण्या।' -तुगा ३३६. रुणरुणशै---अक्रि (वेगानें जाणारा गोफणीचा दगड, बंदु- 
३ मेट; नजर देणे; सन्द येणे; अंदित म्हणविणे. * आम्हांस कीची गोळी इ० ). इ वाज; इ इं करण; ग. श्व. ] ` 
रुजू जाहले नाहींत. ' -मराचिथोशा ३. सामाशब्द- ० गुदृस्त- संगा (बः) 1 धाः स होणार रः छोर 
वि. गेल्या सालीं किंबा मागील वर्षी पसंत होऊन दाखल झालेला. ब्ला | ना उ 
ग्मु(मो)काबळा--पु. ताइन पाहणे; समक्षता; रुजवात; ताइण्या- न व्या ळल दी न दमो ऽको ः 
करिता एकत्र आणणे; हुना. ( क्रि० करे; होणें ). क्र व्य ग इतस्वरूपी, रुणाचुबंध, रुगी-कऋणा 
कमल ळक a र रुण्य-ज्लीपुव. (व. ) आळ्या; किडी. ( एकवचन 'रुगी ). 
रूटका--पु. विघ्याहून लहान असं जमीन मोजण्याचे परि- 
माण. हें सुसलमानांनीं सु केलें. रुटकेबदी-स्री. रुटका या मापा- 
प्रमाणे ठरविलेला सारा; रुउक्यावर ठरविलेला धारा, जमीनमहसुल. 
रुटुखुट, रुडुगट्ध, रुडुघुड, रुडुघुट--किवि. मंदगतीने, 
हळु हळु; सावकाश; धीरेधीरे ( घोड्याची चाल किंवा कामाची 
गति.) ०करणे-बारीक सारीक कामें करणे; पुष्कळ लहान ल्हान 


गदे करण; र तद्योग शस क तरी गोड ले खुपणें; मऊ पदार्थात कठीण पदाथे शिरणे; घुसणे; फोडून आंत 
सद्गवसज--अकि, (ब. ) सुम शस शिरणे; चेपून शिरणे; “ मूईवर निजले म्हणजे अंगांत खडे रुततात.' 


रुट्ट-पु. ( बे. ) तगादा. ग. रुपें; वहन अडकणे; चिकटून पडणे; पुरला 
रुठणे--सकि. मारग; बडविणे, ' एवढा यहां रम 1? २ भर पडण; रण; दु 


¬उषा ११९. 

रूंड--न. ( अप.) रुंड; शिर; सुंडके; घडापासुन वेगळे केरले 
डोकें, [ सं, ] म्ह एक घाव आणि दोन रंडे ( तुरडे ) ०माळा- 
ळा-सी. सुंडक्यांची माळ. ही इंकराच्या किवा काही देवीच्या 
गळ्यांत असते, ' गळां रंडमाळांचे हार । ' -पाळणेसंग्रह १. २४. 
रुंढ-ढी--खी. दुर्गादेवीच्या देवळांतील कौळ घेतांना उच- 
ठा दगड; उचला पहा. [ रुंड ] व 
अक्रि. १ बातमी पसरणे; अफवा उठ. अ ग; दोन महिन्यांचा काल. 
'ाचे पोराने चोरी ष असे सगळया गांवमर सढरुं. ' २ व्यव- MR च क ९00 हंगाम; 
क नल व येण दे । ब येण विषे । ol दिवा फळांचा हगंम; लः, ध्य ०स्नात- 
रुण--न. ऋण; कज; देणे; रीण, रिण पदा. ' न्य नसेल त त त (रसा.) एक प्लातिन 
घ्यावें । रुण कळांतरें। -दा ३.२.३७. [ सँ. रंग ] पड त प्हातिनच्या कच्च्या घातुशीं संयुक्तस्थितीत 
रुणझुण--खी. मंजुळ आवाज; झमझुम;. वारीक मड ws उ यापासून अम्न वगैरेचे संयुक्त क्षार मिळतात. 

वाज ( विशेषतः घागऱ्या, पेंजण इ०चा); गोड आवाज. व| सखिला र)१ [ई.] ठ 

-णाँ-किवि. गोडपणाने; मंजुळपणानें. « सुगझुणा वाजती -ज्ञाको ( “ मी a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३ कोरडी भिक्षा. “ रत म्हणिजे माध्यान्ह समयावसरी। घरो- 
घरीं फिरोनि ग्रामांतरीं। आणी कोण्ही जऱ्हो सूपभरी । तऱ्हि 
घेणें मुषि येक । ' -स्वादि- ५.५.१३. [ सं. ऋतु ] 
रूतण-न--खी. रुपण; भुसभुशीत जागा; मऊ जमीन; 
(एखादा पदाथ) रतून राहील अशी जागा ( उदा० चिखलाची 
जागा, वाळूने युक्त असे स्थान इ०). रतणे-१ वोचं; टोचणे; 


रुपिया आहाति सहल्वरी । परि तेथ वैसोनि उपवा क्री । कां 


तेची ओल प्रवळ। ते ठायीं रुती गुती सबळ]! १ -एभा १२.५७६. 
तवा, रुत्बा-प. दर्जा; पदवी; अधिकार; योग्यता. 
‹ अ्प्रधानाचे बरोबरीचा रत्वा ' -भाएपया १०३. [ अर. रत्बा ] 
दत्बत--प. दर्जा; योग्यता; + अधिकार. -आदिल्याही 


« रामसि- फर्मान. [ अरः संत्या ] 


रूत--पु. १ ऋछतु; हंगाम, २ विटाळशीपणा, रजस्वलावस्था. ` 


जाण; पुरेल असणें. “ना तरी निदैवाच्या परिवरीं । लोह्या . 


दरिद्रे जिये। ' -ज्ञा ९.५९. रती-खी. रुतण; अडकवण. ` ममः ` 


, oe २६३४ रंध 
इद्‌--वि. विस्तीणै; चवडा; आडवा; विस्तृत; रुंदीने युक्त | ( काशीत मेल्यानंतरहि) पिशाच योनींत राहिला जीव. २ (छ, ) 
असा. [सं. इंद-बुद-रुंद-भाम १८३२. देरा. रंद ] रुद्ट- शीघ्रकोपी, अविचारी, रागीट मनुष्य, ०बलि-पु. रुद्र देव- 
डवि. अधिक रंदीचा; अधिक विस्तृत. “ राजपथांसम रुंदट । ! | तांना अपैण केलेला मांसाचा बली °भमि-खी. स्मशान; 
चाप्र २५०. -रुंदसो, रुंदाड, रुंदा-वि. ( क. गो.) रंद; | °्मळ्टी-खी. (व. ) अंधारी; झापड. “ असा नास 
मोग; विस्तृत. रुंदाट-ड-वि. फार रुंद; अतिशय रैर, विस्तृत. | चालिला पाहिला कीं आमच्या डोळ्यांना रुद्रमळी येते.' ०योनि- 
झुंदावणी-ली. रंद करण्याची, रंद वाढविण्याची क्रिया. खी १ काझी येथील विश्वेश्वराच्या देवळावाहेरील खडकांतून 
झुंदावणे-भक्ति- रुंद होणे; (शरीर) फुगणे; ल होणे. रुंदाचा- गेलेला भुयारासारखा प्रदक्षिणेचा मागे. ह्या मार्गात मनुष्य मेल्यास 
पु. रंदपणा; रुंदी; पन्हा. रुंदाविर्णे-सक्रि. पसरून रुंदी वाढ- तो रुद्रपिञाच होतो. हा माग उतरता आहे व ब्रह्मयोनीचा मागे 
विणे; विस्तृत करणे; रुद करणे, वक्ष इ० पसरून विस्तृत करणें. |चढावाचा आहे. याव€न ब्रह्मयोनि आणि रुद्रयोनि हे शब्द ज्या 
झंदाळ-वि. फार रुंद; अतिशय रुर. रुंदी-खो. चवडाई; |घराचे भाग उंचसखल असतात त्याला लावतात. २लांब व 
आडवी लांबी; पन्हा. रुंदुळा-न..( चि. ) रुंद तोंडाचे सुगड, |भरंद गही; वोळवंडी, त्रझयोनि पहा. ०चात-खी. चार वोटे 
मडकें. -मसाप २.१८९. झुंदेळा-वि. रुंद; रुंदट; विस्तृत. |छांवीची अकरा सुतांची वात. अशा वातींचा लक्ष लावतात. 
झंद--प. (व. ) जखमेंतील पू. “वि(बी)णा-पु. वीण्याचा एक प्रकार. ह्याचा आकार तैवोऱ्या- ` 
रुदून--न, रडणे, शोक. सदृणे-मकति रडणे. [ स. सू] सारखा असतो. दांडीचे टोक वळवून पाठीकडे नेलेले असते. 
 झदती-शो. रडारड. * फौजेत जिकडे तिके रती झाली. ! | दांडीच्या मागे शेवटाला एक गोल भोपळा चसविलेहा असतो. 
-भाव ५५. रुदित, रोदित-न. रडणे; रुदन; शोक; रडारड. | दांडीवर मेणांत चोविस पडदे पके वसविेले असतात. ह्याला क 
रुदबा-प. दर्जा; अधिकार, रुतवा पहा. तारा असून त्या सा, प, सा, म, ह्या स्वरांत. व आणखी 


HR A तारा प, सा व तार सा मध्यें लावितात. वाजविण्याचा सबै प्रकार 
रुद्चणे--सक्रि, (करः ुतविणं. 'सगळीं भांडी रुद नकोस. दोनाप्रमाग असतो. ०िंशति-ली. प्रलयकाळ (माधवम 
-अत्रि. युतणे; व्यापर्णे; कायैमम्न असणं, “ कपड्यांनी सगळ्या 


| थात हाच' शब्द रुद्रवंश, रुद्र्शी असा आला आहे.) 
टया रुदविल्या आहेत. | ‹ भयानका क्षिति झाली घर-भाली रुद्रविशति जगि फांकली। ' 
रुवृचा-. दर्जा; पदवी. [ अर. रुःचा ] -ऐपो ३६८. [साउ संवत्सरांते शेवटचे वीस संवत्सर रद्र देव 
रुद्ध--वि. १ अडकून पडेल अडथळा आलेलें. २ थांब- तेचे म्हणजे संहार देवतेचे असल्यामुळे ते अनिष्ट मानतात. ] 
. विठें गेळेळें. ३ वेंढळेठें; गुंतलेले, [ सं. ] ०संख्या-वि. अकरा. * दृष्णावाळुबेटी ब्रह्मचारी पूजिले । ख 
रुद्र-प. १ शंकराचा एक अवतार; शंकर. २ ब्रह्मदेवाच्या | संख्या नाभिपप्रेत पुरिले । -सप्र ३.३७. ०सावणि-चवदा म 

. कपाळापासून उत्पन्न झाळेला देव; देवताविशेष. हे रुर अकरा 


पहा. -गीर ७५२. रद्राचल-घु. खर नांवाचा पर्वत. "खा 
आहेत. अकरा रुद्र पहा. (यावरून छ.) ३ अकरांचा समुदाय;भकरा | अचल ] रुद्राणी-ली. पावैती. * शिव भवानी रुद्राणी । काँ पां 
` ही संख्या. ४ रुट्रताल; दिषस्तोत्र; ह्या ताळांत अकरा मात्रा व 


न पावतीच कोणी । ? -एरुस्व ५.७४. रूद्रावतार-३. द 
पांच विभाग असतात, ५ अकरावा रुद्र; मारुती; हनुमान. “ चुडा- | शिवाचा अवतार; शिवाचे उग्रस्वरूप. २(र.) तापट किंवा रागी 
मधिसह देवी प्रमु आणाया निरोप दे रुद्रा। -मोरामायणें १.१८७. र 


व ढे न र मजुष्य; तामसी व्यक्ति. [ रुद्र+अवतार] "धा णक 
-विः भयंकर; रडविणारा, [ स. रुद्रडणे ] ०काठी-वि. तीन | सेतापणें; अतिशय संतप्त होणे; अति क्रो येगे. द्राक्ष 
धागे काळे व एक पांढरा, नंतर एक काळा व एक पांढरा असं उभार 


एक बृक्षविशेष आणि त्याचे फळ. याचे मोठे मोठे इष होतात. 
` .. व झाडवणहि त्याच प्रकारें, किनार कोणतीहि असं ( गडे ). पानें गंगेरीसारखीं असतात... झाडे कोंकणांत थोडीं व म्ह 
*कोप-यु. भयंकर प्रसंग; भयंकर संकर. * कद्र इतर जे धूद्रचे कडे फार आहेत. या झाडाच्या फळांतील विया तेच सद 
तयांवरि रुद्रकोप या क्षणीं |? -एऐपो ३७०. ०गाँठ-श्री. कापड याची माळ करून शिवभक्त गळ्यांत धारण करितात. राक्षां ब 
` बिणतांना त्यांत चौकटीसारखें उठविलेळें चिन्ह. ०गांडी-वि. रुप- | एक ते सहा मुखे असतात. याच्या आणखी जाती गोौरीरख ' 
' गांठी असळेळें ( लंगडे, वत्र इ०) "ताल-पु. तालाचा एक | स्द्राक्षल अशा आहेत. २ शंकराचा डोळा; शिवनेत्र. “ 
प्रकार. रुद्र अथै ४ पहा. “ मंगलांचरणाचा एक जिवाचा |णाचे बाण 'निर्वाण: मारा । रुदराक्षींच्या पावकाठुल्य थारा 
एक ताळ आणि भरतवाक्याला रुद्रताल हा टेवळेलाच. ! -भा ३८. |-मुरामायणें बाळकांड ११०. [ सं. रवरऱ्शकस-अक्षन:-डोळा ], 
०पिशाच-ए.न. १ काशीत केटेल्या पापाचें क्षालन होईपर्यंत रूंघ, झंघर--वि. रंद, रुंद्ट पदा. ' ` 


ल्ल 


4 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रुघणे, क आक र; अडवला आणणे; | -रुपणे-अन्रि, १ रते; दलदर्लांत किंवा भसभुञ्षीत जागेत 
प्रतिवेव करणे. “तें गजो लागे केसा। नयां र्हा खय खोळ जाणे; शिरणे; अडकणे. २ बोंचणे; खुपणे; रते 
चसा ।' ज्ञा १३.१८६. २ व्याप; बंद करणें, वेढणे; भरून | जैशी केशनखे आगे वाढती । आपुली आपणाते रपर्ती।?-रावि 
काढे, * आणि आथी नाथी तितुके । रुळ असे येणेंचि एक । [६.२१८, ३ खोच; रोवे; पुरणे. * वारा द्वाड । 
कल्पांतींचेनि उद्कॅ । व्योम चस 1?-ज्ञा १५.५३३. रा सं. र्‌ ] | रुपती इंद्रियापुढे । मरे जरी तेणेकडे । क्रिया जाय । ›-ज्ञा १४. 
नग रुंधणे, चंघवणे-भकिः १ लया येणे; अडकून २४९, रुपण-खीन. रतण; मऊ जमीन; भुसभुशीत जामा; 
पडणें; थांबणे. २ ( रस्ता, वाट, जागा इ० ) माणसे, गाडया |( जमीन, मांसल भाग, किंवा सामान्य पदाथ यांचा ) सपले 
इ०च्या दाटीमुळें अडणे किंवा त्यांतून जाणे कठिण किवा अशक्य |जाण्यासारखा भाग, रु रणी-ी. (कों. ) रुपयाची, पुरण्याची 
होणें; भरून जाणें; पूणे भरल्याने वंद होणें. “ स्वरुप कृष्णाच्या | काठी; पुरुष दीड पुरुप उंचीची काठी. ' विवळया मांडवास 
अविरत जिये मानस रुप्र। ! -सारु ७.८१. ३ थंदा-उद्योयांत | खाजणी रुपण्या चांगल्या परवडतात. ? र 
गुंतलेला असणे; एखाद्या गोष्टीने व्यापला जाणे; एखाद्या कामांत. रुपद--खी. ( रसा.) एक घातु. ही अना म्लिक असून रजता- 
अडकला जाणे; गुंतणे. [ सं. रुध्‌ ] रुघविण-सक्रि. ( मनुष्य, सारखी पांढरी असते. ती हवेत उघडी राहिल्यास तिचे प्राणिव 
प्राणी, वस्तु) रुतविणें; कामाला लावणे; उपयोगाला आणणे; | बनते. तिचीं बरींच प्राणिई व रंधकिदें मोहीत आहेत. -ज्ञाको 
उद्योगांत अडकविणें. [ रुघणें ] १९ (र) ११६. hE 
. रुधर्णे--रुजणे पहा. | रुपथा, रूपाया, रूधा--प. १. सोळा आणे किंमतीचे 

रुघा--वि. रोब पावळेला. -मनको. चांदीचे नाणें. निरनिराळ्या राज्यांत व निरनिराळया टां्साळी- 

रुंघाबणे, रुंधाबा, रुंधी--रुंदावणे, रुंदावा, रुंदी पहा. |तील रुपयांना निरनिराळीं नांवें होतीं. त्यांचें प्रमाण पुढील 

रधिर--न. १ रक्त, २ -पु. मंगळ हा ग्रह. -वि. तांबडा.  प्रमाणे- कंपनीच्या १०० रुययांवरोबर १०४ चांदवडी, १०४ 
[सं.] नतेसु-पु. ( शारीरशाख ) रचांतील. तंतु, दोर; रक्ता-| चिचवडी, १०६ भडोच, १०९ बडोदी, बाबाशाई, ११२ 
मधील एक पांढरे तंतुमय द्रव्य. ह्या द्रव्यामुळे रक्त गोठते. ०द्रव-| खंबायती, १०७ अमदावादी, ३७९ देसलशाई, १०९ कितुर 
पु, रक्ताचे कण ज्यांत असतात असे द्रव द्रव्य; रक्ताधार जल; शापुरी, १२३ औरंगावादी, १२३ इराणी. ज्या परगण्याचे 
रक्तकणधारी रस, ०पेशी-खरी. रक्तगोडक; रक्तांत असणारा | अगर देशाचे नांव रुपयाला असे त्या परगण्यांत अगर देशांत तो 
तांबडा किंवा पांढरा गोलक. ०ळसिका-खी. रक्त थिजल्यावर | चाले, याशिवाय आणखी पुढील प्रहारचे रुपये होते. -शिका, 
त्यांतून वेगळें होणारें पाणी; रक्तजल; ट्स. ०चाहिनी-खीं. रक्त तळेगांवी, पन्हाळी, उखळी, कंची, वेलापुरी, जंकुशी, कोरे, ऐन. 
जीतून वाहतें.अशी शरीरांतील नळी; नाडी; धमनी; शीर.| शिक्का, मलकापुरी, अटीकी, वागलकोटी, नीळकेंठ्शाही, तुरकरी, 
'घाहिनीसमूह-॒. रक्तवाहिन्यांचा समूह. रुधिरामिसरण-|अरकौटी, इटावा, जरीकडा, काशीदिका, फुलचरी, दौलताबाद 
न. रक्ताचा शरीरांत सर्वत्र होणार संचार; हृदयांतून सवे शरीरभर व | शिक्का, हुकेरी, गंजीकोट, छत्रपेरी- २ धन; संपत्ति; पैसा; नाण. 

श्रीराच्या भागांतून परत हृदयांत रक्ताचं जाणेयेणें. [ रथिर। रुपया व त्याचे भाग यांना पुढीलप़रमाणें सांकेतिक नांवे आहेत.- . 
भमिसरण] शधिराभि-सरणब्युह-प. रक्तामिसरणसंस्था. रामररुपया; सीता=भधेली; लक्ष्मण=पावली; भरत-चवळी; राम 
रुधिराशन-पु. राक्षस. [ रुधिर+अशन=घ्ाणं ] रुधिरुं-न. दास्आणेली. [ सं. रूप्यक. रां. ] "मोडणे, रुपयाची मानं 
(महा. ) रक्त. हातींचें रुधिरूं पीतांतीं तान्दैले। तडस भणौनी । मोडणे-रुपयाची मोड कर; रुपयाचे नाणे कवि खुर्दा करणे, 

रुपस--वि. रूपवान्‌; देखणा. “ वेदभक्तिन रुपस । सगुण 

डोळस । ' -झश्र ४४६. [रूप] 

अह. पांढऱ्या अंगावर काळे किंवा तांबडे ठिपके 
अंसळेला (वेल. ) 

ङपाया--पु. १ रुपया पहा. ३ नानक दहाचा अनुयायी. 
-दिंधी इंग्रजी कोश. 

दपाळुंविः रूपवान; फकड; सुंदर; सुरेख. [ श. ] 

झपस्त--खी. गंजिफाच्या खेळांतील एक पारिभाषिक शब्द्‌, 
तोंडाकडन किंवा पाठीकडन [ फा. रूऱ्तोंडनपुस्तस्पाठ ] 


रुपरका रुपटको, रुपडी-पुन्री. रुपयाबद्दळ तुच्छता- 
द्शेक शब्द. . , 
रुपडर्ळी-_स्री. घोड्याच्या खोगिराच्या खालचे वक्ष; 
वासोळे. * रुपडह्ी गोंडे १ ६ सह. ! -ऐरापुप्र ५,५१२. 
--न. १ रूप; सुद्र रूप; गोजिरवाणी आकृति. ( (अ 
पहा. २ रूपवान मूल. “ वामन रक्षक रुपडे । जिकडे तिकडे 
पढे दृष्टि 17 -ज्ञानप्रदीप १९९१. ३ ( गो. ) कषच. [ सं. रूप] 


4 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
1. च 


२६३६ संमा 


दन. रजत; अशुद्ध चांदी; दी मौल्यवान्‌ घाठु प्राचीन| रूुबाव--पु. १ दरारा; ऐट; मिजास; ताठा. २ दमामा; 
रुपेन. रजत; र 


पासन नाणीं, दागिने इ० करितां उपयोगांत आणल्या तऱ्हेचा ताशा. [ अर. रू+आव ] 
नच वेदी आहे. ही घातु फार तन्य व धनवधेनीय आहे. रूबीत--क्रिवि. रुवरू पहा. 
पु होतेत २ चंगकांचन खेळांतीळ एक रंग. ३ जोंषळ्याचा| रुबूअ-वि. पाव. -आदिलशाही फमनिं. [अर.] 
हिरवा पाला. [ स. रूप्य; आ. रुप्य ] रूपेरी-ब्री. (जर) चुसती रुञ्या--खी. अव्‌. ( व. ) डाळया. 2 , 
चांदीची जरतार -वि. १ रुपयाचे केलेलं. २ रुप्याचा सुलामा रुमझुम--ली. छुणुरांचा आवाज. [घ्व.] रुमझुम-झुमां- 


दिळेळे. ३ रुप्यासारखे दिसणारे. _रुपेरीकांटा-प. वाभळीचा | क्रिवि. मंजुल आवाजाने; घुयुरांच्या आवाजाने. 
ग रूमड--प. ( कु. ) उंवर. रुंबंड पहा. 


टा. (हा पांढरा असतो यावरून ). रुपेरी डोळे-पएअव. ग ी 
र र उसात डोळे. रुपेरी डोळे करणे-मरण.| रुमडा- पु. १ जून शहाळ; कोवळा परंतु शह्वाळयाहून जून 


रव्याचे डोळे हो्णे-अंतकाळ आल्यामुळें डोळे पांढरे होणें; असा नार. २ -वि. (कु. ) असोला (नारळ). , 
मरणोन्मुख होण. रुपेरी निखल(निळख )-न. १ छीर; रुमडी-खी. ( कु. ) नांगराचा दांडा; रुमणी. 
तितरवल्ल; खडी किंवा चित्रे अगर वेलबुट्टी काढलेले कापड. २| रूमणी-ण रुस्द पिणे, लुमणे--लीन. नांगर, वखर, 
रौप्यपट. [ फा. ] रुपेरी पाऊल-उ. शोभेच्या दारुकामांतील | डवर, तिफण, कोळपे इ०्चा Bos रुमणबाक, रुमणी- 
इप्यासारख्याः फुलांचा ( नळा इ० लावला असतां) पडणारा | रुस्दणबाक-पु, शेताचा किंवा वखळीचा रुमणीच्या बळणा- 
पाऊस. रुपेरी पेरण-खी. पांढऱ्या पाठीची पेरण. ( पेरण- | सारखा वांक किंवा वळण. | शेतास जागोजाग रुमणवाक आहे 
कग; नेच्याच्याजातीचे झाड ). रुपेरी बिडी-बेडी--खी. (ल.) | म्हणून सोजणी कठीण. ? [ रुमणी--वाक ] ख्मणमोड्या-वि. 
सेवावत्तिःबरब्याच्या लाळचीनें करून घेतळेले वंधन. “ ही रुपेरी | १ रमणी धरणारा; नांगर द्वांकणारा; नांगऱ्या, २ गांवढळ; खेडे- 
बेडी आपोआप तुटली यांत मळा आनंदच आहे. -संन्याशाचा | गांवी राहणारा; खेडत. रुमणवाक-पु. रुमणवांक पहा. 
ससार. रुपेशाई लोखंड-न. शिकेशाई लोखंडापेक्षां कमी | ` रुमा--बिना. न. १ सांबर देशांतील सरोवर. हा शब्द ऋवे 
अतीच लोखंड. रुपयाचा संकेत मुळामा-इ. (छ. ) पांढरा दांत आढळतो. रुमा सरोवराजवळीछ जो प्रदेश तो रुमदेश.-भाअ 
रंग; रुप्यासारखा रंग. केसांवर जरादेवीने रुप्याचा सफेत मुलामा | ८३३. २ -खी. विना. सुग्रीबल्ली. -ईँको . 
चढविल्यामुळें शरीर शिथिल दिसे. ' -विवि ८.१.५. रुमा(मा)मस्तकी, रुमेमर्तकी-ली. एक औषधी पदार्थ 
` इवक्रार्‌--क्रिवि. १ सन्मुखः जवळ ठेपळेडी; निश्चित;। रुमाळ--पु. १ चौकोनी वक्ल; फडका; तोंड पुसणे, हात 
समक्ष; पुढे. € लढाई रुवकार आहे. -षेद ५.५९. २ तन्मयतेने; | पुसणे इ० करितां उपयोगांत आणावयाचे वल्ल. २ डोक्‍याला 
सलक्ष्य. [फा. रु+ब+कार्‌ ] गुंडाळण्याचे चौकोनी वक्. ३ वे्नवल्; कागद, वह्या ३० ऽथः 

रूंबगुंड--पु. ( तंजावरी ) पाट्यावरंबंठ्याऐवर्जी तामीळ | ळून बांधून ठेवण्याचं कापड. ४ जमाखर्चाचे कागद इ० फडक्यात 
प्रांतांत बापरण्यांत येणारा घाण्याच्या तत्त्वावर बनविलेला दगड- | बांधुन केळ गांठोड; द्र. ५ राजेरजवाडे इ०च्या वर वारण्या १ 
उखळांतीळ उभा वरंटा [ तामीळ. का. ] रुवग-सक्रि. ( तंजा- | देल्यासारखें वज्ञ. रुमाल दीपिका विजने वारिती करी! 
बरी) रुवगुंडांत पदाथे बांटे. | सप्र २१.३१. ६ तहाचे निशाण. लढाईत सेनापतीने रिवा राज" 

` झुंबड, दमड--प. १ (हेट:) औदुंबर; उवर. २ (कॉ. ) | रमाळ फिरविला तर तो दुसऱ्या पक्षाच्या राजास किंवा सेना 
असोला नारळ. व्यापारी लोकांत रूढ. - . _ |तीस शरण गेला असे पुत्री समजत. ७ देशपांडयाला किंबा कुळे 
` झबया--. एक महिंन्यापयेत निघणारा घोड्याचा दांत. |कर्ण्याला दिळेली इनाम जमीन ( हीस असें नांव पडण्याचे कारण 
-अश्वप १.११८. j या लोकांना रुमाळ किंवा दप्तर वाळगावें लागतं) ८ (खा. | 

रुवरु, रुवुरू, रुव्रेरूब, रोबरो--करिवि. १ संमक्ष; उपरणे. ( कों.) हुर्माल. [फा. रूमाल, रं = चेहरा +मार्ड 
समोर; समोरासमोर; प्रत्यक्ष. ` हे गोष्ट रुत्ररूच जाली तर वहुतच |रुमाली-ली. १ ( व्यायाम ) मुद्वळ फिरविण्याचा एक cn 
उत्तम आहे.£-पेद २१.११४. २ अपेक्षित; नजीक. ' नित्यानीं २ -पु. चट्टी; (माळवी) लंगोट. “ पहिलवानानें जांगियाचे ग 
छडाई रुबल आहे. ' -दिमरा १.२०१. [ फा. रू-व-रू ] रुमाली घातलेला असुन...?-पहिलवान व कुस्ती ११ बी (बि 

र शरीर आंत जाईल असें भिंतीला किंबा धाग्याला प नी. 


रुंबळ, रुंबाळ--पु. (कों. कुण. ) रुमाल. 
-` झूवाइयात--ली. चतुष्पदी, चार चरणांची कविता. [फा. ] -गुजा १०. ७ कवतराचा एक प्रकार-जात. -वि. जमीन 
रुमाळी गज्ञ-पु. कापड मोजण्याचा १४ तईूँचा गर्जः . 


४ 


रुब्ाई-ली. ? विवाइगीत. २ चार ओळींची कविता. [ वं. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


 इमोर्म ` | २६३७ | ड 3 


ल 


— Ee का om 
>. ~ a 


मोजण्याचा १६ तसुचा गज असतो त्यास रेशमी गज म्हणतात. ३८७ « 
इप्राली घड़ी-ली. चोळखण इ० ची एक प्रकारची त्रिकोनी ते| ; हा ळी वार | न ठाकों अ 
घडी; शिंपी घडी. रुमाली पाटी-खी. दोन, तीन पायल्या-धाल्य बक्ति. रागावण आणि ना ह स आ 
राहील अशी बांबूची पाटी, टोपली. रुमाली रस्ता-य. एक- (कॉ. ) बारीक सारीक गोष्टीवरून रागावणारा किंबा रुसणारा; 
मेझांस काटकोनांत छेदणारे रस्ते. " रुमाली रस्ते बांधून चार । ° वारंवार रुसणारा. [ सपण ] रुसवा-पु. राग; घुस्सा; रतभ्याची 
-भफला ४९. रूमाल्या-वि. नेहमीं डोक्यास रुमाळ वांधणारा | क्रिया; रुसलेपणा, रुसचाफुयबा-प. राग आणि चरफड ह; 
व कधीहि पागोटे न घालणारा. .  |स्सणी; तक्रार. ' मुलीकडल्यांनीं सुलाकडल्या झाइन साऱ्या मान- 
रुमोरुम-वि. (व.) पूणे. 'रुमोरुम खूष झाला तेवढ्याने. | करणींचा रसवाफुगवा जिथल्या तिथ कसा अगदी मनाजोगा मिटवून 
रूय, ख्यटी, रुयफुळ, रुयमांदार, रुयी--रह, र्री, | टाकला, ' रुसविण-सकरि. ( एखाद्याला न आवडणारी गोष्ट करून 
इ० पहा. त्याला ) राग किंवा घुस्सा आणणें; नाखूष करणे; विघडविणे; 
. सख्यदाद्‌, रूपदाद्‌--क्रिवि. प्रविष्ट; प्राप्त. “ आं अमां- | खोड्या काढण. [रुसणे चं प्रयोजक ] । 
रत-पन्हाकडील खेरीयत कलमी करून शादमानी रुयदाद होय| रुसीत--क्रिवि. रुजू होऊन. ' जमीनदार व संस्थानिक वगेरे 
तै केलें पाहिजे. ? -पया ६८३. [ अर. ] . ।घाटगे आदीकरून रुसीत होऊन मयदिनें वतेत नाहीं. '-बाडशाछ 
रुर्यात--ल़ी. भाडभीड; पक्षपात; भेदभाव; सुरवत.| १८७. 
रुहैरयात पहा. “ चौकशी करून कोणाची रुरयात न धरितां... ? 
-वाडसमा २.२२८. [ फा.] र 


रुखु( सर )म--प. १ देशसुख व देशपांड्याचा जमिनीच्या 
` |उत्पन्नांतील भाग. २ हक पैका; कर; फी; हक्क म्हणून द्यावयाचे 
, रुलोरुळा--पु. एक प्रकारचा लगाम. -अश्रप १.१८५. | देयः हक; शंकडावळ; दरसाल मिळणारी नक्त नेमणूक. ' रंसदेचा 
रूवां--न. अव. ( कों. ) खरजेचे फोड. रूं पहा. | ठराव करून घेऊन त्या-ऐवजीं जमीदाराचा ऐवज दक रुसुमा- 
रुशवबत, रुश्वत, रुष्चत, रिश्वत--ख्री. लांच. [ फा.| वइ ... !' -वाडसमा ४.१२. [ अर. रस्म्‌( चाल, रीत)चं 
रिश्वत] छांचरुश्चत-न. लांचछचपत. ` | अव) ०इळाखा-पु. कुळकर्ण्याचा इक, ` रुपुम इलाखा नाहींच 
__ सूषा-शा--पु. (महाबु. ) क्रोध; संताप. “ तरुमरण रुषा कीं वा । !-दावि ३८. 
__ दाखवीले मुरारी । ' -गस्तो ९.३९. [सं. र्‌, रुषा ] रुस्कत--जी. रखसत पहा, _ : 
रुषी-ु. (अप.) ऋषि. [ स. षि] ०संख्या-वि. (सांके:| रुस्त--वि. (गो. ) घाडशी. क 
तिक ) सात ही संख्या. रुस्तम, रुस्तु(स्त१म उ. मोठ पराक्रमी व धाडसी पुरुष. 
रुष्ट--वि. १ रागावलेला. . २ रसलेला; नाराज; नाखुष. | इराणचा भीमसेन; इराणांतीळ बारा वीरा एक ( शहानामा 
[ सं. रुपूऱ्रागावणं ] झृष्टी-ज्ञी. राग; क्रोध; राग आला असतां | काव्यातील एक वीरपुरुष, याची इस्फांदियारवरोवर दोन दिवस 
असणारी स्थिति; रुसवा. ` तुझी तुष्टी आणि रुटी-। दोन्ही तृण-| कुस्ती झाली व त्यानें गदेन त्यास सा [ा. ] ज्याब यः 
राय माझिये इष्टी । ? -मुसभा ११.४५. ` ` रुस्तमसारख्या पराक्रमी योध्याला द्यावयाची पदवी. मावळातील 
रुसकत, रुस्कत--जी. परवानगी; रजा; नोकरी सोडणे.| कड आडनांवाच्या देशमुखासत ही पदवी होती. -शिदि ४३२. 
रुख्सत पहा. खस्त( स्तु)मी-सी. शोये; शक्ति; पराक्रम; घारिए. “ शाबास 
रुसणे--नक्रि. १ मित्र इ० आपल्या आप्तानें केलेली गोध | ठुमच्या हिमतीची व bs | नळ के 
आपल्या मनास न आल्याने त्याने आजब कसून समजी करावी| सहिः वाढणारा ' sh व स 
अशा तऱ्हेचा भावनापुवेक कोप येणे; ( स्वतः ) रागावर; योग Reo नख; मही रुह, a त्यागी 
(स्वतःस) घुस्सा येणे; नाखूष होणे; राग धरणे; अबोला धरणें. २ LE क मरी १४४ 
छ, ) दूर करणे; नाश करणे; नाहींसें करणं. “ आतां तेचि दवत | कट भूरे अ र ३ -वाढणें ] 
बेटी । तुज सांगों गोमटी । जया कर्माते किरीटी । कचि रसे । | (नवगीत ४ EN प्ता 
“१८.१६५. इझांकणे;दडवणे. 'आमाळे भानु ग्रासे। तै आभाळ| स, उ पोटे झाड, 
ही अकाशे । सुषुप्ति सुबुप्तया रसतं । तै आ bn १ लोळणे; डोंबे; सेल किवा मोकळेपणे 
: ` * त्याग करण; ` „ “या सोपिया योग तल 2p 
; उश देखिला गा बहुत be सप्ती । रुसोनियां।?| हाड. ˆ व्द्िसिदी शकी मीसको पवा क 
ड 


शको, ६, ३ १ CC-0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झ्ळे ह र व... 0... क — द सढ 


१५. २ ( अलंकार, केस इ०) शोभा देत हाले; शुलभ, 
"री चंदनाची उटी । रे माळ कठी न क 
-तुगा २. ' भाळीं कुरळीत केश रुळती।? ३ शोभिवंत दिसणे; 
शोणे; सुदर दिसणे. ४ (वत्न, दागिना इ० ) वापरण्यानें चोळ- 
वरणे; मळणे; चुरगळणे. ,' कांहो रुळला दिसे चिरा सस्तकीचा 
श्रीरंग 1? -होळा १४. ५ मळणे; झाकणे; लोपणें. ‹ म्हणोनि ज्ञाने 

“उजळें। कां अज्ञाने ळे । -अमृ ४.१७. ६ परिचय होण; सराव 
होणे; वहिवाटणे; एकाद्या कामांत किंवा नोकरीवर किंबा कांहीं 
मंडळींत अम्यस्त किंवा परिचित होणे; भीड मोडणे; परिपाठ 
पडणे. ७ एखाद्या विषयांत सफाई प्राप्त होऊन प्रगति होणें, होऊ 
लागणें, ८ -सक्रि. गुंडाळणे; घडी घालणें; चुरगाळणें, [ सं. रुट] झाडाचा सोट. ४ झाडाचा बुंधा. [ सं. वृक्ष ] 
झळखेळा-वि. वहिवाटलेला; परिचित; वापराने सोयीचा किंवा| रूख--पु. १ तोंड. “ ते इंग्रजी वकिलास रूख देणारच 
सुखकारक झालेला; ज्याच्या आंगबळणी एखादी गोष्ट पडली आहे | नाहीत. ' -दिमरा १.५४. २ लक्ष्य; राख; दिशा; इरादा; रीत. 
असा; एखाद्या शाज्नांत, कामांत अगर कलेत वहिवाटलेला. रुळला |“ खख कोणीकडे जावयाचा हँ समजछे नाहीं. ' -रा १०.२६५. 
मळला-वि.-( कपडा, दागिना इ० ) वापराने मळलेला; बाप-|[ फा. रख ] ०न देणे-समोर बोलणे न करणें. “ आनि स्वामीः 
रून घाण झालेला. [.रळलेला आणि मळलेला ] कडील घोंडाजी अगर आम्हासी रूख देत नाहीं. ? -पेद. १०.७२. 

रुळें--न. ख्रियांचा पायाच्या घोट्यावर घालण्याचा एक ०मिळविणि-( व. ) मिळतें घेणें; सलोखा करणे. 
अलंकार. रूखनळणी--गी. कमळाचा वेल. “जळामथ्ये राहे रविश्रिय 
रुक्ष--वि. १ छक; कोरडे; ओलावा नसलेले; स्निग्धता- सदा रूखनळणी। › -दावि २२४. [ सं. वृक्ष+नलिनी ] 
रहित. २ कोरडा; कठीण; वेचव; रसहीन; पाणी आवा रस नेसः| रूच--खी. १ स्वाद; चव; लज्जत; रसाळपणा. २ चव; . 
ठेला ( खाद्यपदाथे). ३ पाणी किंवा झाडें नाहीत असा; स्वाद घेण्याची शक्ति; संचि ओळखण्याची शक्ति; जिभेची गोडी. _ 
बृक्षहीन; वाङक्रामय; ओसाड; रखरखीत (प्रदेश). ४ कठोर; कैश; | ३ आवड; गोडी; चव; रुचि; नाद्‌. [ सं. रुचि ] 
बेसर, ज्याच्या योगाने अंतःकरण रंजत नाहीं असें; रस, कारुण्य] रूचक; रूचकास्थि--न. १ ज्या हाडाचे दांत बनतात ते 
अगर माधुरी नाहीं असे (भाषण, लिखाण, गायन ). ' इत्यादि| हाड. अस्थि पहा. २ एक उपरत्न. हें पिवळे, हिरवे, पिंगट 
रुक्ष वाणी कृष्णला जो सभेंत आयकवी । ! -मोकणे ६.६२. [सं. | अगर शुत्र वर्णाचे असतें. हं कारमीरमध्यें सांपडते. 
सक्षऱ्कठोर बोलणें ] - रूंझी--जी. १ (महानु. ) रंजी; युंजारव. “ धुमाडि क्रि 

रुक्ष-प. रीस; अस्वल, “ वाल्मीक मुनि आणि रुक्षवानर-| ताति मधुक्ररा। रूझी घालिताति । › -शिछु २८६. २ हषे; स 

गण। विमीषणादि सकळ भक्तेसी। ' -स्वाचुदिन ७.४.७७. [ सं. |" ऐसे नानाविध खेळु खेळतु । देउ” राआंसीं रुंझी उपजवीतु । 

क्रक्ष] ` |-दाव ८८. [रुंजी] ही 
रुक्षांग--न. (कों.) दुसऱ्या झाडावर वाढणारें एक झाड.। ख्टक्का--पु. विघ्यापेक्षा ल्हान असलेरुं जमीन मोजणी* 

याला फक्त. पात्या येतात व तें झाडाच्या ढोलीत किंवा खोबणीत परिमाण. [ फा. ] न 
वाढतें. याच्या पात्यांचा रस हगवणीवर घेतात. [ सं. बक्षांग] |. रूढ--वि. १ उगवलेला; उत्पन्न झालेला. २ वृद्धिंगत; वाढ 

रूस. १ पिंजळेला व सरकी काढलेला कापूस. २ ( खा. ) | ठेला. ३ प्रचारांत किंबा चाळू असलेला; जाहीर; समाजात चाई 

कापूस. [सै. रुत; दे. प्रा. रूम; हि. रै] ०दार-वि. ज्यांत | असलेला; सबैप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध, ७ समैसामान्यः .माहीत अ 
कापूस गरकेला आहे असे; मऊ. [ हिं.] “भरी रज्ई-ली. लेला; प्रसिद्ध ( मत, संप्रदाय, कल्पना, व्यवहार, चार् ८, 
कापूस भरळेली रजई. -पेशवेकाडीन महाराष्ट्र ३३०. ५ कुप्रसिद; वाढलेले; प्रसरत शिले [ सं. र्हूऱ्वाढणे ] शण 

रू--न. १ गंजिफांची पुढची वाजू. २ फौजेची अघाडी; प्रतिष्ठा; प्रचारांत येणे. “ माछुयौ मधुरता । शंगारी ड 
रोख. ३ भीड; धाक; अधू. [फा रअ] रुचाकडून मागणे-|रूढपण उचितां । दिसे भछें । ? -ज्ञा १.३६. [सैः रह ]० वोभ 

भाजिफाच्या डावांत उतारीनंतर ज॑ पान मागणें तें पोटाकृइन|पु, जो स्वतःसिद्ध असुन संकेतानें किंवा रूढीनें मड 
म्हणजे चवडीच्या खालच्या बाजूनें मागणें. करून देतो असा शब्द्‌, -नि ४९. रूढणें-अक्रि, ! 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रूं--न. (कों. ) खवडा; डोक्यांतील फोड. -भव. राब. 
रूं--पु. एक प्रत्यय. हा लघुता दशक प्रत्यय पाणिनीय 
स्टरच्‌ प्रत्ययापासून निघाला आहे. उदा ०वाघलूऱव्याप्रतर;म्हसहे- 
महस-तर; वांसरू=वत्सतर-वच्छभर-वाससूं. इ०. -भाअ१८३४, 
खईने--क्रिवि. शिरस्त्याप्रमाणें. [ अर. रूय ] 
रूख--न.( चंद्रपुरी ) पाण्यांतील नाव; पाण्यावरून जाण्याकर. 
रितां केळे लांकडी साधन; डोंगा. [ सं. वृक्ष ] 
रूख-प. १ झाड; वृक्ष, ` रूखु मोडिले हें वाणितां। 
-दाव ४६०. २ रहाटगाडग्याच्या कणेकडाचीं टोके ज्या दोन 
आडव्या लांकडांवर टेकलेली असतात तीं प्रत्येक, ३ शाखारहित 


RRR HR i आ जाळा काल 


' ६२१. ६ केवळ लोकसंकेतावरून ठरलेला अथे. 


'अगर धातूचे प्रत्यय इ० लावून सिद्ध झालेले स्वरूप, स्थिति. ९ 


, जरी प्रज्ञेचेनि आधिलेपणे । श्रीगुरुसामर्थ्या रूप करू म्हणे । 


येणे करे द्या पण त्या कामाचे रूप व्हावयाचे चाहीं. 


ह्वोणे; स होणें; प्रचारांत येणे; पसरणे. ' तुझ्या कृपावळेंचि तयासि सायास लागती फार । सेवरीं रूपास येतां साखर । चवी 
सवें रूढळे यया मही । ° -निमा १.३२. २ उत्पन्न होणे; वाढणे: | खाणार जाणती । › सामाशन्द- ०कार-न. मति. प्रतिमा; 
तयार होणे. ' ते अज्ञान डा रूढे । तेणे कोहंविकल्पाचे मांडे । `| प्रतीक. -ख्रिपु. ०वेरूप-न. चांगळे डिंबा वाईट रूप. [सः रुप 
Ron शयोल्यार "अर. रूढव(वि)णे, रूढावणे-| विरूप ] ०रंग-पु. बाह्य देखावा; सामान्य स्वरूप; आकृति आणि 
सक्रि. १ वाढविणे. “ जगीं कीतिं रूढी । ! -ज्ञा ३.१९०. २ रंग, रंगरूप पहा, * लपरंग चातुयेकला पाहुनि झालों खुशी । ? 
जाहीर करणे; प्रसिद्ध करणे; प्रगट करणे. र रोकांत रूढविलें पण ।| ण्रस्परीक्षा-ज्ली. नाणीं आणि रत्ने यांची परीक्षा; चौसछ- 
कीं गोवत्स मारिले शादूळें । ? ३ प्रघात पाडणे; प्रचारांत आणणे. |करांपैकीं ही एक कळा आहे. ०रेख्ा-घा-ख़र. १ वाह्य देखावा; 
रूढि,.रूढ-ली. १ वाढ. २ उत्पत्ति. ३ प्रसार; फेलाव; प्रसिद्धी. |वाह्य मर्यादा. २ घाट; आंगलट; घटना; वांधा. ३ आराखडा; 
४ चाल; वहिवाट; शिरस्ता; संप्रदाय; प्रघात. ५ कीति; प्रसिद्धी; कच्चा नकाशा. ०ळावण्य-न. आकाराचे किंवा बांध्याचे 
योग्यता. “ तुका म्हणे कवी । जगामधीं रूढी दावी । ? -तुया | सोंदयै; आकार, चेहरा व ठेवण यांचा मोहझपणा; देखणेपणा. 
वांघेसूदपणा. ०लिपी-खी. सारणी; सूत्र. -साठे, रासायनिक 
रूप--न. ९ बाह्य स्वरूप; देखावा. २ आकार; आङ्कति; | परिभाषा (ई. ) फॉम्युँळा. ०बती-खरी. सुंदर त्री; देखणी स्री. 
इर्य पदाथे. ३ चेहेरा; तोंडवळा; मुद्रा; सुखवटा. - ४ ( न्याय-|[ सं. ] °वान्‌-वि. १ सुंदर, देखणा; चांगल्या वाघ्याचा. २ रूप ` 
शात्न ) डोळ्यानीं दिसणारे पदार्थाचे रंग आणि आकार हे धमे; | असळेछा; आकृति असलेला; आदरयुक्त. [ सं. ] विकार-पु. 
नेत्र ह्या इंद्रियाचा विषय. ५ नमुना; विशेष मासला; ठराविक | एका रूपांतून दुसऱ्या रूपांत जाणें; रूपांतर; अवस्थांतर. उदा० 
उण; विशिष्ट घडण; अवस्था; स्थिति. ६ सोदयं; शोभा; तेज; | वेइक मूळचा जलविहारी. परंतु स्थलविह्दारी होऊन हवेचे श्वासो- 
पाणी; भूषण; शोभादायक गुण; बांधेसुदपणा. ` हें काम असे कीं | च्छूवसन करू लागला. या रूपांतरास रूपविकार म्हणतात.-प्राणिमो 
मनुष्यानें जीव देऊन केळे तरी रूप यायचे नाहीं.” ७ मूळ| ७६. रूपांतर-न. १ अन्य रूप; दुसरें स्वरूप; नवें स्वरूप, 
घम; स्वभाव; गुणधमे; मूळ अवस्था. - ८ ( व्याकरण ) नामाचे | २ फरक; बदल. [ रूप+अंतर | रूपामिमान-पु. सौंदर्याचा 
' अभिमान; देखणिपणाबद्दळूचा यवे. [ रूप+अभिमान ] रूपाचलि- 
ळी-खी. नामें किंवा क्रियापदे यांचीं प्रत्यय लावल्यानंतर होणारी 


(व्याकरण) कोणताहि घातु विधि अगर निषेध या अर्थी र ड 
चालविला.असतां तयाचे होणारें रूपांतर. रूपें दोन आहेत-करण-| रूपे दिखें पुस्तक [ रूप+भवळि ] रूपेड-न, १ ( काव्य ) 
रूप व अकरणरूप. १० तादात्म्य; म्रतिबिंव; सोंग; सारखेपणा; | उदर रूप; गोजिरवाणे रूपः रूप; मूतिः मोहक मुख. सांवळे 
वेष. उदा० पितृरूप; पिञ्चाचरूप; वायुरूप; अलंकारलूप. इ० रूपडे चोरटे चित्ताचे । उभे पंढरीचे RO Ed 
११ (गणित) एक ह्या संख्येची संज्ञा; बीजगणितांत व्यक्त संख्या. | ९ उ सुखटोपः तुताः रत प 


(त नेलें असतां ( काव्य ) चांगल्या आकाराचा; सुंदर; रूपवान्‌; नीट नेटका; 
१२ एक परिमाण दुसऱ्या परिमाणात नेरे असतां होणारा बद्ल. रख; शोभितः देखणा. “ कष्टी उपासे रूपसा। › -सुसभा 
उदा० अडीच रुपयांचे आण्यांचें रूप चाळीस आणे. १३( वैद्यक ) ।१५.२७५. -रूपी-वि. रूप घेतलेला; त्यासारखा; एखाद्याची 


निदानाचा दुसरा प्रकार. १४ एखाद्या कामाचा श्रेयस्कर किंवा | आकृति धारण केलेला. समासांत पिशाचरूपी, देवरूपी, दैत्यरूपी. 
प्रशंसनीय परिणाम; चीज; फलह्ूपता. “ इतष्नाची नोकरी करः रूपिणीं-ली. रूप घेतलेली. 'प्रणवरूपिणी क | प 
ण्याचे रूप होत नाहीं. ! -पु. चंगकांचनी गंजिफांतील सातवा रूपक" एके अर्थालंकार. जेथे उपमा भा | 

रंग..[ सं. ] ( वाप्र.) ० करणे-सांगर्णे; निरूपण करणे;वणेन करणे. | यांचा अभेद वणिठेला असतो तेथे हा अलंकार समजावा; मुख्य 
चोलण्याचा विषय अन्योकतीनें सांगणें. [ सं. रूपूऱरूप देणं ] 


-श.१०.१४, ०पाळटर्णे--१ आकार वदले; निराळी आइति| रूपकः एक ताळ ह्याच्या साजा सात र विभाग तीन 


'ेणे; वेश बदळगे. ‹ असो वानररूप पालटोनि। अणु्रमाण वेष | असतात. हा कर्णाटक न >डर 
घरोनि ।› -रावि १९.१०१. २ तोंडवळा, रंग, वणे, वेष, सोंग प्रकार पांच आहेत. ते असे- ५-९-७.९-११ 


[a 
१० वदले; चेहरा वद. :होणे-एखाद्या कामाचा छुपरिणाम वरि नाचता पात्रकळिका | ' जाए ४३० रूपकाळसि-ली, 


होणे; चीज होणे, श्रय मिळणे; ` “जीव देऊन |( संगीत) चीजेचे बोळ व तिचा ताल ह्याने रागाचे प्रकाशन 
क आ › रूपास | करणे. रूपकाळाप-पु. ( संगीत ) रागविस्तार करीत असतां 


| त र नसून स्वरांच्या सशुदायांचे वेगळाले 
-आकार येणे, उपत्भ होणे; नांवारूपास येणे;चांगल्या स्थिती-| यांत नीजेचीं अक्षरे व ताल नसून स्वरांच्या 
शत येणं; चांगठे का गाळितां साचार | | भाग पाइन केलेले रागाचें मडन किंवा रागविस्तार असतो, 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रूपुस्त | २६४० ह रेखे 
कवि. पुढे व मारे | न भाक ` 
रूत-_क्रिवि. पुढे व मार्गे; वर व खालीं; तळाकइन व| रे रः पु. एका जार्त ,> 
माथ्याकहून; पोटाकहून व पाटीकइनः आरभं व शेवटीं; दोन्ही ला--बि. ( महायु.) रचिळेला. ` रेइलिया हाडांची 
टोके घरून; जोडीने. “ कत्युगाच्या रूपुस्तास ` म्हणजे मागें व | मोळी । सुहडावया वळी । वोढौनि शिरादर्ळी । निहारिजे। ? -जञान- 
पुढें मिळून दोन्ही वाजूस..?-गीर १८९. [ फा. 'रूअनसुस्त ] ७५२. [ स. रच; रेइणीचं धातुसाधित ] 
रूपुस्ताचीं कामे-पुढर्ची-मागर्ची काम. - रेक--खी. चंगळ; विपुलता; रेट; रेलचेल. 
रूपेस्त--वि. (गो. ) रूपवान्‌} सुंदर. [ सँ. रूप. ] रेकटी--खी रेघोटी; बारीक रेघ. [रेघ] हळ: 
रूप्य---न. रप; चांदी. [सं.] रूपजस्ती-ली. रप्याचा| रे( र )फणे--अक्रि. १ ( म्हेस, रेडा इन्नी) . २ 


— 


= 


मुलामा; जमेनसिलव्हर. घोगऱ्या आवाजानें बोलणे, गाणे; मोठ्या, कर्कश शब्दाने.वोलें; 
रूब--न. ( गो.) चार पै; फद्या. मोठ्याने हांक मारण. ३ चरफडणे; पिरपिरणं; असंतुष्टपणाने ओर- 
रूबकार-. हुकूम; आज्ञा. [हिं.] रूबकारी-ली.| उणे. ( गो. ) रेक्योंचे. [ सं. रेषू=अव्यक्त शब्द करणे ] रंकत- 

_ सुनावणी. | क्रिवि, हळू; जडपणें; आळसटपणारने; आळसावत; संद गतीने; ` 


(_क्रि० करणं, बोलणे, चालणं ). [ रंगत याबद्दल वरील शब्द या 
वाक्प्रचारांत आळेळा दिसतो. याशिवाय इतर ठिकाणीं याअर्थी 
रेकेण याचा उपयोग नाहीं] रेंकत येणे-( म्हैस अभिलाषाने 
ओरडत येते त्याप्रमाणें ) लालचीनें, आपण होऊन येणे; उत्सुकते- : 
मुळें धावत येणे. ` आम्हांस श्रीमंत होऊंद्या, मग कोण पाहिजे तो 
रकत येईल, ' रें(रे )काटथा-वि. म्हशीसारख्या आवाजाचा; 
च नाण. क्तः वोळणारा; घोगऱ्या आवाजाचा; ककैश आवाज असलेला. 
. रुम, रूमशाम--न. रोम; तुर्की साम्राज्य; कॉन्स्टॉटि- २(रे)कला- -पुः १ छकडा; एका; एक वेखाची गाडी. २ 
हः द व जमिनींत बीं पेरल्यानंतर वर माती लोटण्याचं आऊत; कुळव. २ . 
रूय--जी. १ रहै; पिजलेला कापूस. २ रचे झाड. ह्याच्या | ड्ग लावुन खडक फोडण्याचे एक साधन. ४ एक प्रकारची तोफ 
वोंडांत कापसासारखे तंतू असतात, ; एक बंदुकीसारखे हत्यार. “ किड्यांत फिरंगी रोहिला जंगी.। 
रुयदाद--वि. भासः आं. [ फा. ] मारितो रंग रेकल्याचा । ? -ऐपो १८२. [ हिं. रकला ]. 
रूयेशशा--. घोढेस्वा, [ फा.) = रेकाडे--न. १ दप्तर; कांगदपत्े; फाईल; मागील प्रवय 
रूरयात--खी. मुवेत; भाड्भीड. सुरयात पहा. “ कोणाची | हार अगर प्रकरणे यांचे टांचण; ऐकेजागीं टांचुन ठेवणें. २ आलेख; 
सयात न घरितां उभयतांचा इरएक मजकुर मनास आणून वाजवी घ्वनिळेख; याच्या साह्याने घेतलेला गाण्याचा आंळेखः फोगो 
असेल त्याप्रमाणें विदित करणं. ' -ख ७.३४९०. [फा. रू+रयात] | ग्राफची तबकडी. 
सीली ह ड रेक्ता--प. हिंदुस्थानी किंवा फारसी भाषेतील एक गीताचा 
य रूळ. ल्लियांचे एक पादभषण; पेंजण; नूपुरासारखा | परार. [ फा. रेखताह ] | 22, 
चांदीच दागिना. “ रूळ साखळ्या घालन हळु हळु चार कदम रे--खी. ( द ) रेघ; रेषा. [ सं. रेषा ] 
यला इ. रेख(खा)टण--सक्रि, १ ( कागद, भित इ०वर Rs 
रूळ-ऱप. १ वारोळी आंखणी. २ आगगाडीचा लोहमागे. आकृति, शव्द इ० काढणें. २ (कागद, भिंत इ०वर) अव्यवसितं 
३ छापतांना टाइपास शाई लावण्याचं साधन. ४ रस्त्यावरील खडी | पणं रेघोट्या काढणे; रेघा काढून विरूप करणें; चितारणे- [रिख] 
दाबण्याचा वाटोळा दगड अगर लोखंडी यंत्र. [ इ. रूलर; रोल रेख(खा)टणी, रेखणी-खी. १ आङत्या किंवा रेषा काढ ” 
( एखादा प्रश्न भलत्या ) रुळांवर नेणे-गैरमुद्ाचे, अप्रस्तुत | | आंखण, २ वणेन; विस्तार; आखणी. ३ आखण्याची पर्श? 
बोलणें. “प्रश्न भलत्या रुळांवर नेऊं नकोस. -सुदे २२३. रूळणे- | आखण्याचे साधन; रूळ, ; 
क्रि. रुळणें पहा. रूळी-ली.अव. नियम; कायदे. “ सरकार रूळी| रेखणे--सक्रि. १ (जमीन, कागद, भित इ०वर ) रेषा र्क्व 


. रूबगुंड--न. (तंजावरी ) १ वेश्वदेवाचं कुंड. २ उखळ, 
. रुंगुंड पहा. 

रूबरू, रूवुरू--किवि. रुवरू पहा. ' त्यांत निरोपसमयीं 
विद्यमान राजश्री वाबासाहेव शुक्रवारचे वाड्यांत रूबरू पाहून 
दिल्हा. १-वाडदुवा ११३. [फा.] 

रूवळ--न. रूस देशांतील एक दीड रुपया किंमतीचं नाणे, 


करणार आहे. १-टि १.३२५. [ई. रूल ] .__ रेघोट्या काढणे, २ ( चित्र, कांदीं आकृती ) भिंत, कागर oe 
. रे--उद्वा अरे; हे (हाक मारतांना उपयोग ). “ भूप म्हणे |रेघांच्या योगानें काढणे. ३ घासून गुळगुळीत करणे. > , 7 
रे सुता. oe. 2 -मोकणे ५.१ ३. अ साधु इ०च्या प्रतिमा मूर्ती ) मनांत ठसवून घेणे; कल्पि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रेखणे ह - २६४१ * रेघळण 


काक्का र र र र - 

अंग, कपाळ इ०वर (गंध इ०) रेषांच्या रूपानं चिन्हित करणः रंग(गा)ळण--अकि. ९ आळसावणें; आळस(भरणे; आळ- 
कोरणे; नीट करणे; प्रमाणांत लावणें, काढणें. " चतुभुंज माळा रुळे अगर मंद गतीसें काम करीत राहणे. २ मागे पडण; मागे 
थेकावळी । कस्तुरी निढळी' रेखिलीसे |?-तुगा ८. ६ वल्लाच्या राहण. ३ दमण; अति श्रांत होण; मोट्या परिश्रमामुळे थकणे; 
बुण्या किंवा डोईच्या केसांच्या पट्ट्या चापूनचोएन बसविणे. ७ [रगण ] रंगाळता-वि. (राजा. कुण.) अति मंदपणे काम 
वणेन करणे; विंबविणे; ठसा उसटविर्ण; चित्रित करणें. * एकोनि | करणारा. | 

जो स्वहदयांतचि रेखिला हो । मत्यक्ष तोचि नयनीं हरि देखिला | रंगळा--न. ( कु.) चांभाराचें एक हत्यार. 

हो  [रेखा, रेषा] रेखला, रेखलिया-बि. १ नीटनेटका: इंगापोंगा--पु. (व. ) निवळ लोक; रडका कारखाना; 
प्रमाणबद्ध. २ कोरीव; कोरलेला; रेखळेला; सुंदर. ३ योग्य; बरो | दुबळ संघ. ‹ आमचा रंगापोंगा आहे तुमच्या भरवशावर. ” 

इर; तंतोतंत. ४ चित्र काढलेला. ' म्हणोनि माझी वेखरी । मौना-| रंगी--खी. ( व.) आच्छादन नसलेली व वजनाने फार हलकी 
चेहि मौन करी। हे पाणियावरी मकरी। रेखिली पां। ? -असर| अशी वेळगाडी. रिंग पहा. 


१०.१७. रंघ--खी. १ रेषा; ओळ. २ कांहीं आङृतीची मर्यादा. ३ 
` शेखरणे--क्रिवि. ओरडणे; रॅकणें पहा. ' आडवे होऊनि रेखत | चेहरा; हजामत; दाढी करून कपाळावरील वेस न्हाव्याकडून काढून 
गेछें।? -दावि ४८४. [रेकेण] ` महिरपीच्या आकाराची आकृति हौशी लोक कपाळावर करितात 


रेखा--ज्ी. १ रेघ; रेषा. २ काढळेठें चित्र किंवा आकृति |ती. ( क्रिश धरणे). सरकारी किंबा इतर कामाच्या कागदावर निरः 
३ मर्यादा; सीमा. ' जेथ साहित्य आणि शांति। हे रेखा दिसे | निराळ्या लांबीच्या व प्रक्रारच्या व निरनिराळे अथे असलेल्या 
बोलती ।' -ज्ञा ४.२१८. ४ रांग; पेक्ति; ओळ. ५ हात, वोटे रेघा मारतात. त्यांचीं नवः किदरी, कितावती, खडे, दुरकानी, 
इ०वर जन्मजात चिन्हें असतात तीं. “ घ्वजबञ्ंकुशारेखा । 'चर-|तिरक्ानी, दफाते, वितैन, वीत, मसुदर किंवा मशोदर, महदर, 
णीर्ची सामुद्रिक देखा । ! -एरुस्व १.२२. ६ लका व मेरू यांना | शरायती, हरफ, हिकायती. इ० ( क्रिश ओढणें, काढणे;फाडणं ). 
जोडणारी दक्षिणोत्तर रेषा; याम्योत्तरबृत्त; धुवांमधून जाणारी | [सं. रेषा] ओढून देणे किंवा काढून be 
रेषा; शुन्य रेखांश. ७ काव्यरचना. * नवर बोलतीये रेखेची |वतेनाला शिस्त" लादून देणे; त्याला नाचे i 
वाहणी। देखतां डोळ्याही पुरों लागे धणी । -ज्ञा ६.१८. < | देणें. ०घरणि-दाढी करून का स्स 
यथोक्त कमे. ९ ( नृत्य ) नृत्यामध्येंअंगप्त्यंगांची जनचित्ताल | प्रमाणे आकार करणः मव डी स्यो पि 
आनंद देणारी मनोहर ठेवण. [ सं. रेषा ] ०कला-खी. चित्रें काढ: रूपास wn द आणणे, येणे; उता 
ण्याची कला (इं. ) ड्राइंग. ०गणित -न. भूमिती. रेखांतर-ग. | पचणे घैभवशाली करणे, होणे; नां आणणे, येण; 


र काढर ~ भने eS 7 गणे- F 
रेखांश; पहिल्या रेखावृत्तापासूनचं पूर्व-पश्चिम अंतर. रेखा-अंतर] | वस्थेला आणणे, येग. काढल्या ेधन-रेधे-चाङणे चा 


: याप्रमाणे; सांगितल्याप्रमाणें; नेमल्याप्रमाणें 
रेखापात-प. मध्यान्हरेखा पहा. रेखावूत्त-न. भूगोलावर करणे-ठरवून दिल 


टे खन दिलेलं चालणे. रेघनरेघ-क्रिवि. पूणे; 
ए यानव; याम्यो, “रेखाचा य no पदार्थाचे स्वरूप. ३ उत्कर्षाची दाळ 
Ce करयोतति कडी ; पूर्णपणा. रेचेरूपास आणणे पहा. रेघटी,. रेघोटी- 
त्मक अंतर. 
रेखाटा--प॒. नकाशा; आराखडा; रेषाचित्र. पा 
- लो. एखाद्या भवयबाला येणारा पेट, (० श ये-_ बि. शआळसानें किंवा मंदगतीने (काम, धंदा, 
)- न चालणे र 
णीया. मिरचीची एक जात. या जातौःची मिरची a इरे तरी ओढीत ( काम ) करणें. २ मागें पडणे; 
असते. ऱ्छ्षि तोय न. मंदगतीने | मागे राणे, रगण रघ hele 
अक्रि. १ रांगणे; सरपटणें. २ आळसान, म ~ ` ` सरत चालणे; ( उतारावरून ) घसरणं. 
अगर अतुत्साहाने कांही काम करीत राहणे; चुकवीत वुरीत काम |च » 
: (सै. रिख रिग्‌] 
न - 
` रंगरंग--खी. (ना. )किरकीर; पिरपीरं. रिंगरिंग पहा. 


ळ खी : 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


4 
1.1 
र ढ 
RS NS SSSI 


(ति) रेष; रेषा; ओळ. रेघाटणे, रेघांळणे- 


गयी 


२६४२ | रंजर 


-:३्च्च<्च्यच्च्षययच्यच्च्च्च्च्च्चच च च च चचचच्वर- 


निदरीक एक, दोन, तीन उम्या रेघांनी युक्त. [रेघ] ०उजळणी- 
गुणाक्ार-वेरीअ-भागाकार-वजावाकी-लीपुश्नी. रेघा- 
युक्त संख्यांची उजळणी, गुणाकार इ०, . 
रेधोतळी--ली. (सोनारी ) दागिना किंवा भांडे यांच्यावर 
नक्षीच्या नाजूक रेघा उमटविण्याचे किंवा ओरखइन काढण्याचे 
सोनाराचे एक हत्यार. शुजरणी; छटकारा पहा. ` 
रेच, रेचन--पु. १ ढाळ; जुलाब; रेचकामुळें झालेलें शौच; 
गुदार जोराचे-मळविसज्ेन, २ ढाळक; जुळाव होण्याकरितां 
घ्यावयाचे ओषध. ३ सारक औषधांचा प्रयोग. सप्तोपचार पहा. 
[ सं. रिचु=रिकामा करणे ] 
रेच--प. १ मनुष्य जेवण्यास वसला असतां कोणी भरल्या 
पायांचा मनुष्य तेथें आला किंवा त्या जेवणाराला कोणाची इष्टि 
ळागळी तर त्या जवणाराची अन्नावर एकदम अर्चि उत्पन्न न्हावी, 
मळमढूं लागावे किंवा वांती व्हावी असा जो प्रकार होतो तो. 
( क्रि० भरणे; 
दुसऱ्या गात्रांत हेत्यादि कारणांनी उत्पन्न होणारा ताठपणा. ३ 
खुमखूम; गैः हिंमत; ताठा; तोरा; गुमी: ४ ( साजा. कुण. ) 
( एखाद्यास) पुष्कळ मारणें; जोराचा मार, ठेंचणें, ५ (कों.) अप- 
चननाशाचा एक तोडगा. हा पुढील प्रमाण:-एका मडक्यांत कांही 
_ निखारे त्यावर मीठ, मोहरी, मिर्च्या व वारीक खडे टाकून विकारी 
सागसाच्या पुढून व मागन तें मडके वरून खालीं उतरून परातीत 
ल पाणी ओततात. कांहीं वेळाने पाणी -मडक्यांत 
ढळे जाते. ०उतरणे-मोडणें-करणे-१ पाटीच्या शिरा 
मोदन ती इळकी करणे; पाठीचा ताठपणा, करक, उसण इ० 
जोराचा धक्का मारून क्वि चिमटयानें मांस ओढून ताणून नाहींसा 
करे, २ (छ) गवे हरण करणे; खोड मोडणे; रग जिरविणें; 
नक्षा उतरणे, पराभव करणें. “ हा उतरिताचि त्याचा असता त्रि 
भानवद्रयुत रेच । ' -मोवन ११.३२, 
रेचक--न. ढाळक; जुलावाचे औषध; सारक औषध. न्यु. 
प्रागायाम करतांना आंत घेतलेला श्वास बाहेर टाकणे; पूरकानें 
ओढलेळ्ा वायु कुंभकांत स्थिर झाल्यानंतर तो सोडण. -वि. सारक, 
[सं. रिन=रिकामा होणें] रेचणे-सक्रि, सोडणे; नाकानें' 


तवचिवरी विरोधावा । मग रेचावा शनैः शतैः । ? 


जुलाव; जोराचे मलविसर्जन. 
सोडलेले. २ ढाळ झालेला; 


बून रेचित करणें, ती बाजु ताठ कून 


रेधी--वि. रेषांनीं युक्त अशी; पाव, अर्धा, पाऊण यांच्या | क्रियांची आवृत्ति करणें. शेवटीं क्रमानें रेचित उरोसंडळ ब क्रि. 
च्छिन्न करणे. ०कटि-ली, उृत्यामध्यें दोन्ही पाय अंचित करून 
कंबर खालीं घालविणे. ०भुबई-खी. नृत्यामध्यें एखादी भुवई 
गमतीनं वर उचलिली म्हणज दुसऱ्या भुंवईंची होणारी स्थिति, 
०मान-खी. नृत्यामर्थ्ये केवर निवृत्त करूं लागतांच शरीराला एक 
प्रकारची गति मिळते. त्यावेळीं मानेसहि गति, मिळते. हो गति 
मिळण्याूर्वीची स्थिति. ०रूयुक्तहरुत-प॒. ( नृत्य ) इसप्च 
हात वर करून फिरविणें द मग आपल्या समोर पसरून उताणे 
करणे. $ 


रेचकना--पु. (ना.) दुवेळक्या लाकडास दोन आडव्या 


काठ्या वांधून केलेछें कुपणाचे, वाडम्याचे फाटक; वेडे, 

. रेचकनिकुट्क करण--न. (नृत्य) उजवा हात रेचित 
करून उजवा पाय निकुट्रित करणे; डांवा पाय ह्या 
वाजुप्थेत इलवीत राहण. 


वाजूपासुन त्या 


रेचका--पु. ( कर. ) भार; कामाचा वोजा. ' कामाच्या 


उतरणे; छागणें ). २ एखाद्याच्या पाठीत किंवा | रेचक्याखालीं तिचा पिठ्ठा पडला. ? [ रचणें ] 


- रेचा--प. (व ) कापूस वठण्याचे, सरकी काढण्याचे र 
रेचाघड--खी. लागवड, ध 
रेज-प. १ धातूचा कण; लहान तुकडा. २ लहान नाणे. 
३ एक कोंबडा. ४ मजूर; मोळानें लावलेली मुलें. [ सं. रजस] 
०्गण-गाण-पुन. १ सोन्याचांदीचे कण. २ दागिने, नाणी, 
भांडीकुंडी इ० चे तुकडे, कण इ० ३ कपडा वेतल्यावर. उरणारे 
कापडाचे लहान तुकडे (समुच्चयानें). ४ उरणारे तुकडे; 
चाराबुरा; चिटोऱ्या. ५ वंदुकीचे छरे. ०गिरी-ली. १ बंदुकीचा 
भडिमार; छरे तोफांची किंवा बंदुकीची एक फेर; शिलग; रंजक. 
२ लढण्याचे कौशल्य; शोये. ३ तोफेतून उडविण्यांत येणारे 
धातूचे तुकडे. -वसईची मोहीम. “ तोफेचे तोंडीं दिली रेजगिरी 
सहे पेटवा लौकर ।  -ऐपो ३५३. [ स. रजस्‌ फा. राजगिरी] 
कदाणी-सी. दारू ठेवण्याचे पात्र; छरे किंवा १३ 
कीच्या गोळ्या ठेवण्याचे पात्र. ' रेजकदाणी झिंगाची: ” -वार्ड 
वाबां २.४२. [ फा, रंजक़दाणी ] | 


रंअगी--ख्ी. १ मोड; किरकोळ नाणे; चिह्र; 


रुंजणेबरचे-कि. 


पुज्यमावारन 


र्जे त्र 


सक्रि. (राजा. ) आदरबुद्धीनें किंवा 
लेखणे; आद्र बाळगणे; भिणे; धाक बाळगणे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


मुदा 

धोडणें वायु | फोडलेल्या, तासळेल्या लाकडाचे किंवा दगडाचे तुकडे, खंड, घल 
सोडणं. “ बायु जो धारण धरावा । तो जंव फुटेना अव्हासव्हा । ६० समुच्चेयानें, { फा. रेझगी ] ; 
-एमा २५.| रेजणी--वि. (गो. पा 
१८३. रेचन-न. १ रेचक ओषध; सारक ओषभ्र. २ रेच; |( गो. ) माड य + प 
रेचित-वि. १ मोकळे केळे; 
कोठा साफ झाळेला. ०अंगहार- 
ड. ( तत्य) उजवा हात रेचित वरुन शरीर'ची उजवी बाजू बांक- | प्रयोग ). जो बापाला रंजीत नाही तो चुलत्या काय 
उन्हां डाव्या वाजूस त्याच | र्जर--यु. जंगल्खात्याचा फिरता अधिकारी. [ई:) . 


रंजणार 


र 


> न > 2 न न च क न्त oe 
S म 
. रेजञा-पु. १ कापडाचा तुकडा; उची कापडाचा लहानसा | होणे; आपली जागा 


किरको सोडणे; (फार दाबामुळे खांब, तुळई इ० ) 
तुकडा; (सामा. ) तुकडा; ळ वस्तु. २ (कों.) कलणे. २ (घा ) ळं खांब, तुळई इ 
र र न्य, पाणी इ० न्य 
लांकडी गज. (जाळींत वसवितात तो). खिडकीचा गज. ३ फाशां-| होणे; जस होणे, री oo अमर्याद 
वरील पगडा; टिंव. ( सकरेजा-दोन फाशांबरील दान, सहा | दानी रेरही: , पाऊस, रेटला, अम- 


आणि एक). ७ भुकटी. -सुंग्या २५. ५ सोन्याच्या किंवा | . रेरमकहाणी- दी, भाकडकथा. 


चांदीच्या लांब लगडी पाइण्याकरितां धातूचा रस दोन्ही| रेउमता--न, जबरदस्तीने लादरेडे 
का a टमत--न. ज न॑ लादलेले भत. : रेटत कीं 
स वंद असलेल्या ज्या पन्हळांसाख्या लोखंडी साधनांत । ' -दावि ४३२. [रेरणे+मत ] ; 
ओततात तें साधन; मूस; भट्टी. ६ ( विणकाम ) पदर इत्यादि| रे(र॑ )टा--पु. धक्का; नेट; जोर. राईका 
नसलेला सनगाचा कांहीं भाग, तुकडा. ७ (व. ) कारागिराच्या|ण्याची किंवा ढकलण्याची क्रिया; धक्का; दकठाढकडी, (क्रि० 
हाताखाल्चा सांगकाम्या मजूर. [ सं. रजस्‌; फा. रेजाहू = काप- | करणे.) ३ (छ.) जोर; जुङ्म; पय घराई; दगा 
LT nda अवशिष्ट भाग किवा वेग-|‹ ताकीद केली असतां भारी जमावाने तुम्हांसी रेटाई करून जाणार 
ER (गो ee असतील, ? -वाइसमा १.१९६. ३ संकटे, विध्नें इ० कडे दुलेक्ष्य 
क्य " (गो. ) खरूज. , करून किंवा त्यांना न जुमानतां काम चाळू ठेवण्याची क्रिया. 
~न. कागदाचे रीम्‌; कोऱ्या ४८० पानांचा किंवा | ४ चालढकल. रेडारेड- रेरी-खी. १ ढकलाढकल; सेंचाखेच; 
२० दस्त्यांचा गठ्ठा. [ पोहु. ] ढकलण्याची क्रिया क 
. २ (ल. ) चालढकल; हेळसांड; दुलेक्ष. ‹ मला 
रेजो-सु. ( चि.) १ गज. २ हातचा. ३ (सिंधी) 


बारीक ज्वर येत होता त्याची रेटारेट केली म्हणून बळावला. ” 
सोन्या-चांदीची वीट, लगड करण्याचा सांचा, सूस रेजा पहा. || रेटणे ] झ्ह० दिवस गेला रेटारेरी आणि दिवे लावून कापूस 


रेट, रेंट--न. ( अशि) १ जाडा रोट;' जाडीभरडी | वेरी. रेटूक, रंद्वक-न. ( तुच्छतेने ) जाड भाकर, पोळी, पापड 
भाकरी; ( क्रि० रगडणें; रदारणं; झोकणे; खाणें; बडवणे; ठोकणे; इ्‌० ; 
करणें ), ‹ मग ती रेट भाजती. ' -तोवं ९७. २ (व.) वाळ-| रेड--खी. आंबे, फणस, धान्ये इ० चें वैपुल्य; समद, 
ल्या भाकरीचा तुकडा. [ रेटणे ] रेलचेल; चंगळ. ( क्रि० होणे; पडणे), ‹ आज आंब्यांची. बाजा - 
रे( र )उ--खीपु. १ गर्दी; दाटी; खेचाखेंच. (क्रि० करण; | रांत रेड पडली आहे. कोणी विचारीत नाही. ! [ हिं. ] 

बसणे; होणें) . २ नेट; पदाथे पुढें सरकंबिण्यासाटीं त्याला| डपु, ( विटीदांइचा खेळ) विटीचे एक टोंक हातांत 

मागून छाविलेछा जोर; मागून दिछेंला दाब; धक्का. (क्रि० | धन दुसरें जमिनीकडे करून ती खालीं सोइन जमिनीस लागण्या- 
छावे; देणं ). ३ (व. ) सार; जोर; वजन. ४ (व. ) ` दांडगा | पूर्वी वरच्यावर तिच्यावर टोळा मारून ती फेकणे; कोठें कोठें रेड 


क्वि उद्दाम मनुष्य. “ उभारेट सुसळभट. ? [रेटणें ] ls अगर चिट्ठी म्हणतात. -मखेपु १८. 
: रटकपणा-ु. रेटून नेण्याचा गुण; काम जोरानें पुढें कर-|* रेड़क्ा--पु. एक प्रकारची गाडी. रा 
ण्याचा किंवा करविण्याचा गुण. रेडर्णे--अकि. शिंपर्ण; ओतणे. ° पाणी रेडलें. ' -मौज २. 


रे(रे)रणी-ली. रेटण्याची क्रिया; नेट देण्याची, पुढें ढकल- ६.३०. [ युः] 


Dd ढकळणी. [ रेटणें ] . | रेंडसुंड-वि. (व.) आडमुठा; विचार न करणारा; आड- 
(र )टणे--सक्रि. १ पदार्थाला पुढें जाण्यासाठी गति देणे; | दांड, _क्रिवि. (व. ) काहीएक विचार न करतां. ' रेंडमुंड जाऊन 
"वकण; सागून दाव घालणे; खुपसणे. २ ( कांहीं अनिष्ट प्रसंग ) १ब्हा आंगावर: 


भिकार करून थांबविणे; संभाळून धरणे; थोपविणें. ३ ( कठिण| ~ 
3 र - पु. म्हशीच्या जातीचा नर; स्या; टोणगा; महिष, 
काम ) नेटाने पार पाडणे; ( बंदा, नोकरी, उद्योग इ० ) विष्नास रा ह्या डा करणें ] 
न जानतां ने चालविणे; संकटाच्या स्थितींत (स. ग 
1 चालविर्णे, ४ .कट्टानें चालविणे; संक्रटाच्या ल ररे शेषतः रे नांवाची 
काढणे किंवा कंठे ( दि दा) आधाशीपणाने| रेडा? रडका उ (RRS rt 
न ( वसक्राळ). ५ (खापर ) अ ज | पिशवी उघडण्याच्या ज्या दोन दोऱ्या असतात त्यांपू्की प्रत्येक, 
Ms गिळणे. रेटून जाबलाळ करण-भीडसुरवत कणीसाटीं गोणी, पोतें इ०. वर घोतळेला दोरीचा फास. 
ठेवतां स्पपंणं आपलें म्हणणें मांडणे; उघड बोलणें; धीट | खी. १ पारडी; उद्दान म्हैस ( दूध देऊं लागण्या- 
पणाचे आपलें म्हणण सांगणें. रेटन-क्रिवि. १ जोरानें; आवेशाने. स ती र्‌ रेडक-न पारड; म्हशींचे वासरू; रेडवृ 
९ मोठ्या प्रमाणांत. (रे )टणे-अकि. १ सरे; स्यातञ् पच्या सितो), पडकी 7 त “क 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized py eGangotri . « 


क] 
A 
ष्ट 
न 
Af 


TM 


रेडकू, रेइक न. १ पाङ म्हशीचे पोर. २ ( तुच्छतेने )| रेद्‌ रंदग(गु)ड, रेकड, रेवा, रेंदाड-ली.नुखी., 
मैत; [रेडा ] EE न. १ घर, गुरांचा गोठा इ० तील केरकचरा किंवा गदळ, ' 
रेडिअम--ली. पिचव्लेंड नांवाच्या खनिज द्रव्यापासून | २ चिखल; घाय. ३ तेल, तूप इ०च्या वारदानांतील गाळ; पाण्यांत 
मिळणारी अतिशय दुर्मिळ अशी घातु. हिचा १८९८ मध्यें शोध | जमलेला मातीचा अंश; मातीसुळे गढूळ झालेले पाणी. ४ रण, 
लागला. दिच्यामध्यें प्रकाश देण्याची शक्ति आहे. -ज्ञाको (र) | गळू इ०तील दाट पू; रक्त. ५ शेणाची रास. ६ पाघळलेला गुळ, 
रर, ७ राड; खातेरें.. रेदा-रंदाड-रेदगड-रंदगरड काढणे- 

गोईन . क्क घिपर्येत ba 

रेड. (ना.) वसणारांना खालीं पाय सोईँन वसतां येईल झोडपून काढणे; रक्त निघेपर्यंत मारणे. रेदू-वि. आळशी; मेद; 
अदा प्रकारची हलकी, उघडी गाडी; पायटांगी गाडी; रेडका. . | सुस्त; जड. रेंदूवणी-न. गढूळ पाणी;गद्‌ळ पाणी. [रेंदा+पाणी] 

रेडेअननस--ली. जंगली अननसाचे झाड. याच्या पात्यांचीं | रंदसरा-पु. पाणी पाझरून येण्यासाटीं किंवा पडण्यासाठी ठेवि- 


दोरखंड करतात. ॒ ठेले मांडे. [ रेंदा+सरणें ] रेंदाड, रेद्गड, रेंदृशूंड-वि. चिख- 
रेडेमान(ण )गा--पु. एक प्रकारचा वेळू, वांबू. लाने भरलेछें; घाण किंवा घूळमिभ्रित ( पाणी, तेल, तूप, रक्त इ०). ` 
रेडूडी--खी. तेढंगी शेतकऱ्यांची मुख्य जात. रेंदाचणे-अक्रि, १ ( पाणी इ०) गढूळ होणं; घाण होणे. २ 
राप. रेणु पहा. . |(गढळ्‌ं इ०मध्यें) पू सांचणे; पुबानें डबडबणें; पू गळण्यासारखे वर. 


रेणची -ली. खाऱ्या पाण्यांतील माशांची एकं जात, वरीत होणे. रंदाचिण-सकि. ( पाणी इ० ) गढूळ करणें; घाण 
रेणा--ली. विना. ऱ्हाईन नदी. “ आमचे रेणानदीकांठचे | करणें. रंद्या-वि. रवरवीत. ' रेंद्या चिखुछ तें वाळलेस वादे। 
पाश्चात्य आथव रूपावळीनंतर अभिमीळेवर धडाका उठवितात.? | -दावि ७६१. 
-चि ८४८. [ ई. ऱ्हाईन ] रेदृ--न. (राजा. कु.) १ ताडीमाडीचा मक्ता. २ दारूचा 
या र केर; रजःकण. २ फुलांतीह पराग. | गुत्ता, ३ दारू गाळण्याची भटी; रेदसरा. रेंदकरी-प. मकार, 
३ पित्तपापडा. [ सं दारू, ताडी विकणारे लोक. रेंदू( दे )सरा-ए. दार गाळ- 
रेणुझा--ली. विना. जमददमीची पत्नी व परञरामाची | ण्याची भरी. रंदा-प १ दारू न आंवविळेला, कुजत 
आहे. ,___ घातलेला पदाथ, २ पितळ करण्याकरता मिसळण्याचा पदायै. 
रेण-न. ( राजा, ) अं गवत, कडबा ६० खाऊं छाग नाही, ३ सोन्यांत घारावयाचे हीण. रंदे-न. अवकारीकर; दारू गाळणी 
केवळ दुथावरच जी अशा वासराची, रेडकाची विष्ठा. रेंगेण- | वरील सरकारी कर. ' रेदे व गादीयादेखील * -वाडवाबा ३.४. 
अक्ति, अशी विष्ठा ( रेडकू, वासरू इ०नीं ) विसजिएों; बांसरानें रंदेकरी-पु. दारू मक्तेदार. रंदेर-प. (गो.) भंडारी; माडी, 
रेण, गे, र कार. -बसदी मोहीम, | डी’ ६० काढणारी जात. 
रेणोळ---पोठुंगीज सैन्यांतील एक प्रकार, -वसईची मोहीम. 
रेत--न. पुरुषाचं वीये; धातु; शुक्र. पुरुषाच्या शरीरांतील रेदा-प. तवाखूची जुडी. दीया 
गर्भोत्पाद घातु. ` देवुनि म्हणे सुनि, असो येणे जरि तुज रेदीयाचदीया-क्रिवि. (महांनु.) कसँ तरी. “रेदीय 
न होय सुत रेत । ' -मोसभा १.७४. २ ( इंकराचे रेत) पारा, | दर भरीजेति। ! 
जारं कोगाच्य़ा शिक्षिवदन हुते कनक सांग गा-रेते । ' -मो |. रेव, रॅप--खी. तापामध्यें अंगांत उठणारी शिणिक शिणक 
अनुशासन ३.४५. [सं.रेतस्‌ ] रेतःपात, रेतस्खळन-रेत- | रेपा-ली. (विशेषत अनेकवचनी प्रयोग) १ यंडीतापाइुळे 
पुन, वीय गळणे; वीयेपात. रेतस्तेभक-वि. वीऱपात बंद करणारें | उठ्तात त्या वेदना; शिलक्रा. २ आमांशानें पोटांत नि 
(औषध). रेतोधान-न. गर्भाधान. [ स. ] कळा, वेदना, सुरडा. . 
रेताई--ल्ी. चकाकी आणण्यासाठी दिलेली मजुरी. रप, रेप--खी. १ मोठा दगड; शिळा; खडक. २ (छ.) 
रेती, रेत--ज्ञो. १ वाळू; अगदीं बारीक वाळू. २ (सोनारी | अगडबंब माणूस; राक्षसी माणूस, पञ्च इ०. ३-खीड. दाट चिखल? 
घेंदा) बारीक कणकण. रूपानें असलेली सोन्याची पूड, [ सं. रेत, | चिखलाचा लादा. रेपाघर रेप-किबि. चिखलाचे थरावरथर- रेषा" 
रेतजा ] रेतक्ररंइक्र, रेतदाणी-पुली, शाईने लिहिळेल्या वररप. घाळणे बसविणि-आधाशीपणाने खाद्मपदायै डी 


कागदावर घालावयाची वाळू ज्या: भांड्यांत ठेवलेली असते ते घालणं; एकावर एक अधाशीपणाने खाणे. रंपणे, अ 


भांड; बाळूदाणी; वाळूची डबी. [ दि. ] रेताड-वि. रेती पुष्कळ कांहों हालचाल न करतां सुस्तपणानें बसण; घटट चिकदून री 
भसलेडी ( जमीन, माती). चिखलाच्या गोळयाप्रमाण (लह मनुष्याने) फतकलं मारून १” 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र्फ र « २ ४ र ५] 
i प देवडी 
रेफ- पुली. रफार; र हें अक्षर. अथे र दर्शक चिन्ह; अक्ष ब 
राच्या डोक्यावरचे र चे अधेवहुळाङति चिन्ह. उदा० अके या (किक अस करतांना चालविलेली कुरकुर; वेळ काढणं, 
शब्दांतील क या अक्षरावरीळ चिन्ह. [ सं. रिफून्कर्कश नाद करणे 1 र सर र्र] ०करीत-क्रिवि. हळू हळू; रडतकढत, 
रेब--ली. ( कों. ) १ मऊ चिखल; राइ, खातेरा. २ समु म्हा क वडी (आश्चग्रे व दुःख यांचा निरेक उद्गार ) 
रच्या कांढावर येणारा मऊ गाळ. रेखट-खी. (गो.) चिख- ररे दाम, दाय, 
रंबट-- खी. रमत गमत किवा सुस्तपर्णे काम करण; दीधे काय रेरे करतोस, तुला काय आग लागही.? 
सूत्रोपणा; चेंगटपणा. [ प्रा. ] रेमटकहाणी-श्री. कंटाळवाणी रेली. १ वैपुल्य; समृद्धि; चंगळ, २ महापूर; लोंढा, 
हहीगत; लांबलचक गोष्ट. ( क्रि० लावणे; मांडणे; सांगणे; लागणे, (प थेशं). ३ रेती; वारीक वाळू. [ हिं. रेल; प्रा. रेड] ०चेळ- 
चालणं ). ` येरांनीं सांगावी रेमरकद्दाणी । चित्ता रंजवणी करा- -रेळ-खी. 'अति वैपुल्य; वाहुल्य; अघळपघळ पुरण्याइतकें 
बया। ?-तुगा २८४६. - सजा पदार्थाचे वैपुल्य, ; 
रेबटणे--सक्रि. ( पदार्थाला) तेल, तृप इ० चोपडे; माम; |. ` रणे --अक्रि. १ कलें; रे; ( भित इ० चे बांधकाम ) 
वाटेल तसें चोपडणें. रंवट्या, रेंबरी-वि. मंदपणे किवा सुस्त-| ज ई तिरके होणे; एका बाजूला तोलें; एका वाजूला पडणे; 
पणे काम करणारा; चेंगट; दीधैसूत्री; भटक्या; आळशी. सरकण, २ एखाद्याला टेकून उभे राहणं; टेकणे, दुसऱ्यावर भार 
रेवस, रोंबटणे--सक्रि. (राजा.) १ छुपे; हिरक उ राह; रेट. साखर, मीठ इची रास ओली झाल्याने) 
वो, २ जोरानें दाबणे, चेपणे- विरघळून पडणे; भित इ० ढासळून पडणें; पहन तुकडे होणे. ४ - 
रेबरी--खी. ( राजा. ) रेवडी पहा, . | (कपाळाचा घाम, प, रक्त, भिंतीचा रंग ) झिरपे; गढून पडणें; 
रेबड--न. १ घाण; रक्त मिश्रित पू. २ -खी. चिखल, शेण, क जाव, [म (ला ठाः र 
गु, इ०चा ढीग अगर पसारा; रेदाड;' घाण; रडा; चिखलाची | रतेः आगगाडीचा रुचा साग. -खी. (उ. ) आग- 
जागा, रेबड़णे-सक्रि, ( भांडे, अंग इ० ) वरबटविणें; माखणे; गाडी. [इं. ] ०स्टेशन-पु.. आगगाडीचे उभें राहण्याचे ठिकाण, 
चोपडे; फासर्णे. -अक्रि. वरबटलेळें असणे किंबा होणे; ( रस्ता, [ई] Ce 
शरीर; नाक, तोंड, भांडे, वस्तु इ० ) माखलेळें असणें. रेबडी-| . रे(र॑)ब--खी. १ वारीकर वाळू; रेती: २ धान्यांत वगैरे 
टी-खी. (राजा. ) १ पाघळून पातळ झालेला. गूळ. २ विल- असणारी बारीक रेती; साखर, दळलेले पीठ इ०कांतील कचकच. 
` बिलत झालेखे फळ; अविकल्यानें आंबा, फणस इ०्चा थिळथिलीत | दे १. आकाशांत लांबलचक पांढऱ्या ढगांचे पट्टे क्षी कधीं पसर- 
झेला गीर; कुजून शेण झाडेळा नित ळेळे दिसतात ते समुच्चयानें किंवा तशा पशषयांनी व्याप्त असे 
रेवीट--न. दोन लोखंडी पट्टया जुळविण्याचा खिळा. [इ.] | शाकाः (कि० निषे चढणे; कक, स 
a 3:11 विरळणे). ४ गाळ. ' मग दुःखाचेनि. बरवे वोंबछें। पाठीं भरणा- 
ह भ चंदा ) पट्टी; फीत; गोठ घालण्याच्या नि वे रबे। त ताता 
रेबो--पु (गो डा चि न] गां वाळूची; रेताड; वाळू असलेली; पुष्कळ खडे आहेत अशी(जमीन). 
ह ) टो ba तीळ ) भेग; फट, चीर. रे(.र.)वठा-ड. वाळूचा ठिंवा रेतीचा ढीग; रास. र॑वडा-पु. 
सेमर $८ -) (सित, ल ४0५ ह) अ चर (कों.) १ वाळू; रेती. २ रेताड जागा; खडे असलेली जागा. 
रमट, रेमरणौ, रेमट्या--रेबट, रॅबटणे इ० पहा. व 
रम्या, रेमेडोक्या, रेम्या डोक्या--वि. १ मंद; अहः रेवचिनी, रेवचिनीचा-- पक 01 
त्याही, २ मरू र rs रेवड--ली. १ कांबळ, घोंगडे इ०च्या दशा वळुन, शुफून 
* २ मूख; मदड; मः; बुद्धिहीन; दीधेसूत्री. ' हा प्रकार पाहून त्वा तता : 
गेमेडेक्य र किंवा दुसरे रंगीत सूत, रेशीम इ० भरून शुंफछेला गोफासारखा 
1 साजेराचा संताप झाळा. !-के २४.६.३०. [रे आणि व पोती 
मे बावळरपणाचे निदशेक | पट, ( क्रि० घालणे; वळणें ). २ (कों ) लपेट. ३ परवड. 
रेया वाज] _ नधे फरश-| रेवडावप-करि. (गो. ) (फडका इ०) डोक्याला गुंडाळणे. 
ग--्ह्वा. राया; अहो. ' मारिले मारिले अधुर। क्रोधे फरश-| र॑ 
बर कोपे रेया । ” त दें (अभात,ब. १ अं. ८) शेबड़ी--खी. १ साखरेच्या किंबा गुळाच्या पाकात तीळ 
, रेरे---श्ोन. १ पिरपिर; रड, ‹ हरिदास तें रेरे करिती | घाद केलेही वडी. २ (ल) अणिः एखायाना सता 
ठी ।° -दा १८.१०.२८. २ अति सथपणानें किंवा मंद | बोऱ्या; लिता सड र , a क 
त क काम करण्याचा प्रकार. ३ घेये गमावणे; धीर खचण; होणे, € घरली बेद्रची वाट, रेवडी झालो ।! -एपो २३७. 
“२.३२ ; 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri * 


पेरा 


रेवण - j र Pie २६४६ ; शः 
: SSS 
म ट दली उड फजिती करणें. ०्वाणा-| रे(रे)चसळ-वि. रेताळ; रेताड; रॅबट; रेती असेह 
दाण-सी. पूण फजिती. रेचड्या वळणे-फजिती होणें.  |( स्थळ, जागा). Ro लाजा शत 
(२) वणी, १ भयाच्या. आ तयास ररवा. | बरोक रेती; वाळू; मारीक सरे क. ठ 
काच्या वाजूळा संरक्षणासाठी उतरता मातीचा ढीग घालतात तो. | रे(र॑)चा--प- क ब का 
"उतरण, घसरगुंडी. २ खंदक, विहीर इ० खांचा तील अगर साखरेंतील कचकच. २ गाळ; 5:5 एळसाळ: * पोरांत : 
> यी डर दगड इ० भरताड, ३ रतण; रुपण; दलदलीची | अन्नाचा रेवा वसला. * ३ ढगांचा जमाव; ढगांची दाटी. ७ जमाव; ' 
द भुसभुशीत जागा. [रॅव] म्ह० चढणीस घोडा रेवणीस रेडा. सांचा; जमलेला" किवा Sr BS : मोरीमध्ये खेवा बसंला- 
रेवणी -ली. १ खंदकाच्या वाहेर घातळेली मातीची वरवंडी; जमला-भरला-दारला. ' ५ छुके; खार, [रव] 


रेवण, २ तटाखालीं खंदकाच्या. पुढें जी थोडी जागा असते ती. रेवा--खी. १ नमेदा नदी. ' समराला सेवाया धरणिवरि ! 


किढ्याच्या रक्षणाथै ज्या बाहेर चौक्या असतात त्या येथेंच अस- रेवातट वसे। ' -अकक २ रसमंजरी ३१. २ थ्वी. "खा करी हच 


तात. * सावनुरकर नवाब याजकडीळ पठाण किंढंथाचे रेवणीवर अम चा] ती [ग. या रागा 
सतरंज्या हातरून वर बसवून तिरंदाजी करीत. ? -इरिवेश्ाची |. रेवा--पु. ( संगीत ) गायनशाल्रांतीळ एक राग. या रागात, 
वखर ए. ९. ३ किल्याच्या बाहेरील प्रदेश; परिखावल्य. ' सभोंता | षड्ज, कोमल भएषभ, तीन गांधार, पंचंम; कोसळ घेवत हे 
खंदक मग रेवणी । ' -अफला ४९. ` . [स्वर लागतात. जाति मौडव-आडुव, वादी गांधार, संवादी चेत, 
i ब गानसमय सायंकाल. न ही) 
लो ण ण. त र.) चिनी. एक जोषी कसती. नोन, हा 
0 याक अता. पुवबंगाळ व सींलोन येथील जंगलांत रेवाचिनीची (गंबोजर्ची) 
न Tc _ | झाडें आढळतात. झाड ६-७ द्वात उच असतें. ,या झाडातून 
अक्रि. १ ( “त, खांब, विहीर इ० ) खार्ली दवणे; पिवळा चीक येतो. ह्यांतील पिवळ्या राळमयं याला रेवाचितोचा ` 
आली Lo ठा खतांत लगइन पढ २१5 शिरा म्हणतात. यांत रेचकगुण आहत. शिवाय याचा रंगाकडेहि ` 
क क 
no dad va रः) होतो. [ सं. रेचनी ] रेवाचिनीचा शिरा, रेव कस 
हन, भिन राहवे; सुरण. “ दुखणं आंगात चाग रवे आहे; dR नः थता ० रा 
बरेच दिवस औषध घ्यावें. लागेल. ' ५ एखाद्या ठिकाणीं अगर क रिवाज पहां 
एखाद्या धंद्यांत पुष्कळ काळ रह्वाणें किंवा सुरणं; सुरब्वी बनणं. 
-सकि. ( विहीर, खाच इ० ) भरून काढणे. 


11) 


pes मारवाडी साधा जोडा... _ हक 
रेन ` रेवांतकू--पु. ( महा्ुः ) सूर्याचा घोडा. ' रेवांतकू सावळ. 
त-प घोड्यावर बसुन ख॒गया ` करणारी देवता. [ सं. | आगा । १ -शषिशु ह ; ) डंग ७३) १ ची 
GRR [ | रेवाळ-ळे--न. १ वाळू; रेती; धान्यांतील'कचकचंः धान्य, ` 
रेबती--खी. १ सत्ताविसार्वे नक्षत्र. २ बलरामाची वायको. | पाखडून, चाळून राहिळेली रेव, गदळ इ० र॑ सुरूम; वादु 
३ चमेलीच्या जातीचे एक झाड. ४ अधेली; अर्धा रुपया ( वळ- | जागा. ३ दाट धुके; विरल ढग. (क्रि धरणें; जमणे; पडणे; 
रामास राम म्हणतात ब रुपयाचे सांकेतिक नांव राम असल्याज्ञ | निघणे; विरळणे ). रेवाळ-वि. रेती, माती, कचकच, वार्ण तक 
` वळरोमाच्या पत्नीचे नांव हें अघेडीकरितां सांकेतिक नांव झालें). मिएळलेछे; रेताळ; रेतीची. [रेव ] rN FY 5 
nS ` | रेवीपेवा, रेचादिचां--किविः काद इकडे सांबे तिक. 
रेवद्‌, रेवंदी चिनी--खी. रेवाचिनी पहा. सांडले, कांहीं गुराने खाहें, कांहीं पोरांनी उडविले, काही ज: 


रेवदंडी--वि. रेवदंडा येथील ( रुपया ). -| कांदी गळे इ प्रकारांनी अव्यवस्थेमुळे नासधूस होऊन (धानय 2”. ; 
रेचनी--ली. (व. ) रेवणी पह्दा, [ रेवणी ] की ऊक 


ऐवलिभा खी. रे. [दे.] ' "| [ख दवि. ढरिंवारेबसयेंब]. ९". ५५ 
क ची :] ` रुंचो--प. ( कु.) तांबडमाती; रेती. | रेव ] ` द 


` रेश-शा-खी. १ रेष; रेषा. २ तंतू; आं रति 
रेवख--न. एक झाड. [ फा. ] केसर. ३ तंतुमयंता. [ सं. रेषा ] त 


(1.02: | | 
_ (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ 


-गज्ञ-पु. जमीन मापण्याचा गज. ह्यांची लांबी १८ तसु होती. 


` असतें; फळ अति लहान असून त्यांत रस कमी व विया पुष्कळ 


'इपा' म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या दैवाची रेषा उमद ते राज्य- 


रेशीम व २६४७ » र रॉक 


द अ 


रेशीम--न. तुतीच्या किवा एरंडाच्या पानांवर उपजीविका दोन्दी धुवांतून जाणारे वृत्त; याम्योत्तरवृत्त; माध्यान्हवृत्त. रेयुं- 
करणाऱ्या एका जातीच्या करिड्यापासुन निघणारां वज्रे इ० कर-|सक्रि. लिहिणे; रेखाटणे; चित्र काढणे. ' मग आदरीळे चीत्र 


` श्याच्या उग्योगी असा धागा, दोरा, कृमिज तंतु. [ फा, रेशम्‌- रेषुं ।' -उषा २८.१५. [ सं. लिख्‌] 
,अब्रीशम्‌] ०भरणे-न. १ कापडात्रर. रेशमानें नक्षी काढणे. २| रेपे--पु..( कों. ) चिखल. 
:( चॉभारी ) तजास रेशीम शिवणे. रेशमाची आरी-ली.| रे(र')स--पु. १ आण्याचा पेचविसावा भाग; रुपयाचा ४०० 
.(.चांभारी ) रेशीम भरण्याचें हत्यार. रेशमाची गांठ,- रेशी [वा भाग. २ एक पोहुगीझ, 'तांन्याचे, एकपंचवीसांश आणा 


(षि)मग्ांठ-खी. ( पतिपत्नी, जीवात्मा ब देह इ०मधील ) | किमतीचे नाणें. [ पोल. रीस ] ०भर-वि. थोडासा; अत्यल्प; 
कषीहि.न न होणारा संबंध;'जन्माची गांठ. २ सुखकर वेधनं. | यरिकिचित्‌. ( वहुधा निपेधाथी प्रयोग होतो. ) “ एक रॅसभरहि मी 
“जगन्निवासा कां अंतरलों रेषिम यांठिला । ? -ऐपो ४१३. रेश-|इथून इलूणार नाहीं. -स्वप १८९. र 


-माचा किडा-प. ज्या किड्यांपासुन रेशीम मिळतं तो किडा. रेख--ली. घोड्यांची शयेते; घोडदौडीचा जुगार. [इं.] 
-यांनां एकंदर चार अवस्थांतून जावें लागतें (१) अंडे. (२)| रेलिडेट-पु. संस्थानिकांच्या दरबारी असणारा इंग्रज 
अळी. (३) कोश व (४) पतंग. अळीची पूणे वाढ झाली | सरकारचा प्रतिनिधि. [ई.] रेसि रेन्खी-खी. संस्थानांतील 


म्हणजे तो किडा स्वतःला आपल्या तोंडांतून धागा काढून गुर- | इंग्रज बकिलात. 

फरवुन टाकतो. हा धागा म्हणजेच रेशीम, रेशमी-विः| रेहकण --अक्रि. (व. ) रक; म्हशीचे ओरडणे, देल काढून 
रेशमाचे. २ (-छ. ) रेशमासारखे मऊ; खरखरीत नव्हे असा. ३ शा रडणं, [ घ्व. ] ta 
रेशमांसारखा; सौम्य; गरीव. रेशमी कांठी, रेशीम काठी-| कळा, रेहेकला--प. रेका पहा. 

चि. कांठांस रेशीम घातलेले; रेशमाचे काठे असलेले. रेशमी | रेदकी, रंगी--शो. (ना.) बेखगाडी. 


, रेहटणे-अक्रि. (ना. ) रेटगे; तंस लागेपर्यंत खाणें. २ 
सुमाली गजं पहा. ०जोडा-पु. रेशमाचे. कांठ असळेली घोतर चोप देणे, पछा पछा मारण चोपणे. ; 


` जोडी. ०नारिंग-न, नारिगाची एक जात. याची साळ फार |. उटा पु. (ब. ) टा पोह; शेणाचा गोळा; फोतका. 


पातळ असते. ०सुसळमान-इ. युपड्मान बोय ह ख रेहदेह--प. (व. ) हलगर्जीपणा; निष्काळजीपणा; हेळसांड. 
ह्यांना दंडाला रेशमी गेडा बांधून शत्रुवर सोडिले जात. °संजरा- |, ची अशी रेढदेह करे नका. ? 


पु. संत्र्याची एक जात. या जातीचे. फळ कौला संश्र्यासारखं 


रेहपट, रहेपड, रह्मपट-खी. ( नाव. ) थप्पड; जोराची 


चापट. 
असतात. याचा तेल काढण्याशिवाय दुसरा उपयोग होत नादी. रेह--खौ. एका जातीचा मासा. [ हि. ] 


स्न न ९३६. रेशीमदाल-सूजनतंतु; रेशमाचे तदु रइस खाहूस-- उ. प्दीमुळें घोड्याला होणारा रोग. यामुळे 
रेशमी धागे. £ २ शकत भाहीं.? -अश्वप २.३००. 
रेषा--ली. १ रेष; रेखा; ओळ. “ ज्याला लांबी आहे परंतु घोडा ea र त्यार. -पेशवेकालीन 
रुंदी व जाडी मुळोंच नाहींत त्याला रेषा म्हणावें. '-महमा १. रेढेकला--प- 


३ तंतु... ३ आंब्यांतील धसकटे किवा तंतुमय भाग. [ सं. ] | चे रछ, रेलचेल, रेखे इ० पहा, 


'-उमरणे-उपररणे-भाग्याची रेषा स्पष्ट दिस लागणे; दैव रेळ, च. भरपूर; चिकार. - 

उघडणे; अकल्पित रीतीनें भाग्य उदयास येणें. ' शाहू महाराजांची स (को )( रंग, साखर, मीठ इ० चा) ओषळ, 
रोजा उपर भेळ आवे स तरी. जालिः अ र [दा-क त, रतावा ६० पहा. 
पराक्रम, ओढून देणे-काढून :देणे-एखाद्ाच्या वागण न 

'कौछा मर्यादा घालून देण. ०काढणें-जंगलाच्या हद्दीवर पनास A रिवाज; रीत; समारंभ. [ फा. रवेश ] 


फट जागा जाळणे. -बदलापूर ३२९. ०परिमाण-न. न , (हेट.) शेवाळी. ` 
मोजण्याचे माप. मराठी :-अंगुळे, तसू, गज, दैड, काठी, कोल rs जात. -प्राणिमो ८३, . 
'योजनः इंग्रजी:-इंच, फूट, याड, पोल, फर्लोग, मैल नाता रॉक प. राख पहा ७२ र र 


रेबांनी-युकत; रेघांनी, भरलेले. - ०वूत्त-म. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri™ 


2१३८ ह 
रोकड 7, 77 FT 0... गता २६ क र 

रोकड--ली.? नाणे; रोख पैसा; रोख रक्कम. २ सोनें, चांदी, 
रत्ने इ० ऐवज. [ सं. रोक; हिं. ] रोकड बाजार-पु. कंपनीचे 


२ कटाक्ष; रागावून लावलेली टक. ३ ( रू.) घोरण जस हे 
वेत; मन. ' वरील पक्षाचा. एकंदर रोख जुन्या मतांविरद हे. 
शेअर बाजारांत विकळे जाऊन तिचें भांडवल जमते ते. रोकड |-नि ५६१. ४ ( कुस्ती ) डाव करणाऱ्याचा डाव चाढू न द 
बही-ली. कीदैवही. रोकडा-ड-वि. ! प्रत्यक्ष सोनें नाणे इ० ही क्रिया. [ फा.] रोखण, रोखणी-खी. १ रघा; लाद 
रूप असलेला (ऐवज); रोख ( रक्कम. ); नगदी. ' कांहीं पसा तासून सपाट करण्याचें हत्यार. २ रंध्यानें लाकूड तासणे; रं; 
रोकडा। कळांतरें काढिला । ' -दा ३.४.१३. २ (ल. ) रोख- रोखणे. [ हिं. ] रोखण-सक्रि. १ दाखविणे; नेम घरो; बंदुक 
ठोक; स्पष्ट; ताबडतोब; शंकाबाह्य; प्रत्यक्ष; मूर्तिमंत; | तोफ इ० चा विवक्षित लक्षाकडे रोख करण. २ सपार. ङ 
घडघडीत (जवाव, शिवी, प्रत्युत्तर इ० ). " साधूच्या लंघनी होतो |समपातळींत आणणें; रोंखणीनें साफ करणे. [ रोंख ] रोखणे- 
नीचाचा. घात रोकडा । ' -मोअंबरीषार्यान. ७१ ( नवनीत ए. |सक्रि. सारख्या नजरेने लक्ष लावून पाहाणे; न्याहाळणे; निरीक्षण 
३६९). ३ ताबडतोवीचा; लगोलगीचा. ४ -क्रिवि. आतां; इत-| करणे; हेतु धरून टक लावून पहाणे. * दृष्टी कासु रोंखिळे मग में 
कयांतचः सध्यां; या घटकेला. “ तो इक्ता घरीं गेला आहे त्या-| तेणें हळु छेखिछें। ' -आसी ४०. रोखून पाहणे-१ टक ढावून 
पेक्षां रोकडा आठ चार दिवस तर येत नाहीं. ? ०ज़बाब-पु । पहाणे; एखाद्या वस्तूकडे एकसारखे पहात रह; एखाद्या वस्तूवर 
भीड-मुरवत न वाळगतां स्पष्ट शब्दांनी दिलेलें उत्तर. रोकडी | सारखी नजर ठेवणें. २ नेम धरणें; निशाण धरणे; नेम लावणे, 
कारकून-यु. खजित्यावरचा कारकून. रोकडी हुंडी-सी. दशेनी - रोंखणे--सक्रि. १ अडविणे; थांबविणे; अडवून धरणे; पुढे 
हुंडी; दिल्यावरोवर पैसे मिळतील अशी हुंडी. रोकडोबा-|येऊं न देणे; प्रतिरोध करणे; राणे. * मृत्यूने जननास वापेकपणे 
अ. एक ग्रामदेवता ( ताबडतोव नवसाला पावतो म्हणून हे नांव ) कीं यौवना रोखिळें। ' -वामन, स्फुट शोक ६५ ( नवनीत ए: 
हा पुण्याजवळ भांचुडर्थाला आहे. रोकडथ्ा-पु सावकाराचा | १४१ ). २;व्यापणे;;ताग्यांत घेणे; घरणें. [ हि. ] रोखून घरणे- 
किवा सराफाचा खजिनदार; प्रवासांत सराफाचे पैसे बाळगणारा. |पुढें येऊ न देणें; अडवून धरणें; अडचणीच्या जागीं अडविषे- 
रोंकणी, रोकणं, रोंकरणे--रोंखणं, रोखणी, पहा.  '| गांठ्णे; कोंडून धरणें. ् ; 
- रोकबणी--न. ( कों. ) विटाळ झाला असतां एकवार स्नान| रोखा--प कजेखत; कज घेतल्याचा लेख. २ दस्तऐवज 
करून पुन्हां शुद्धये डोकीवरून घ्यावयाचे पाणी. . करारनामा; करारपत्र; ळेख; कागद; पत्र. ` ‹ अझुनी वरि तरद - 
रोकाण--न. ( शु. ) हरकत; अडथळा; रोखण, रडे तीचा फाइनि टाक रोखा हो।!-मध्व ५५. ३ आहा" 
रोख--पु. रोषः राग; रोध. ` मग वोळे क्षण दयाया रोखातें।? | पः साऱ्याचा अथवा, माळ पुरवट्याचा सरकारी हुकूम! 
-मोवन ४.१६१. [ सं. रोष ] | - '| करारमाफक तगादा व वरात काढणें ते; मागणीपत्र; ताकीदप् 
रोख--वि. १ रोकड; नगदी रुपये, होन इ० ( ऐवज. ) [२ ता व PETRI RE ह 
तयार; मत्यक्ष; उघार न राखता प्रत्यक्ष दिलेला. “ पैसा रख. EN लिता तेतर; रका) सिषा चा 
माल चोख. ३ ( ल.) रोखठोक; तात्कालिक तयार; बा | न भाव यांची देवधेव पद्धतशीर रीतीनें दो र 
तरबेज ( उत्तर, जबाब इ० ). [ सं. रोक ] *होक-बि १-जिन्न ; ओड अन त्यांचे विशिष्ट बाजार निमीण होतात क 
ब्रिकत घेतला तेव्हांच देण्याचा-दिरेला, उधारीचा नसर | पथ्ये लेखांची खरेदीविक्री चालते अद्या बाजारविषयक . 
ताबडतोब, तेव्हांच दिड. ' रोखयोक ऐसा दा मे ल (९. १ सेज. -काळेडत यापार उ कळ 
स्वस्त मिळतो. * २ (ल, ) निर्भीडपणाने खरे. ie रोखी-ली. उघारी न ठेवतां माळाची रोख किंमत वे र 
ताबडतोब ( उत्तर, सुद्दा इ० ) किति. निर्भीडपणाचे; आत रोखीने ७९ ला रोखारोङातः इल माहा 
बाहेर न वतं. काय ते रोखे बोठे. मागे इखर कामान पार न कतो ( एखादा व्यवदार क रोख ह] 
नाहीं. [ रोख--ठोक ] ण्र्क्कम-खी ( जमाखर्च ) ज्या कगेच तोब; एकदम; जळ्दीनें; तेव्हांच ( बोलणे, करण ). [२ डे 
ऐवज धित पत्यक्ष पडतो दिवा होतो ती. ०. छो ४ | रजी): १ ताबडतोब पेसे देउन बि क काय 
उभार न ठेवता केलेही विदी, पेसे चड का ही १ व्यवहार; उधार न ठेवतां केलेला व्यवहार, ' श याह 
ताबडतोब मिळाटेल पैसा; रोखीच्या तौद्याचा दनी ९ ^ | बाजारांत घेणें ते रोखीने घेतों, उघार करीत नाहीं" ' ” हाचे 
i 001१1: पैसा;नगदी. ( पैश्याचा व्यवहार याअथी ). “ कापड, किरण 


रोय. १ झोक, वळण; नेम; दिशाः कठ शब्दा 
. ¢ 3 3 3 5 : भार; ध्येयः a क योस्य ड 3 ह्या 
ब्राक. ' निघाळा मोंगल भागानारचा घरछा रोख । ! पपर. उदमापेक्षां -रोखीचे उदमास योग्यता अधिक होतो) 


रोखीचा, रोखीनें इ० अ्रत्ययांत. रूपांतच बिशेष उपय 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


| 


*रॉक्षारोखी | २६४९ 


"विति उतपन्न करणारे एखाद्या वस्तूचे गुण. “ ताकाला ठिकरी | रोटी पहा. -एशि २.१७. 


*ारे-न, रोगराई; क्षुकक दुखणं. द समर्था कदा रोगवारें नकोरे । 


साडेळा ( भाजीपाला, फळे इ०) रोगटणे-अक्रि. १ रोग होणें; | न. १ स्वादः 
पिति जडणे; आजारी पडणें, २ ( झाड, वेल, फळ, फूल ३० ) | स्वादो उत्पन्न 


रोचक 


>>“ म २नन्न्न्क्म्प्प्प्प्प्प्न्क्कसि------- 


च = 


रॉखारोखी--खी. समक्षासमक्ष भेट; वोलाचाल. ' व्ल 
मांझी आजं रोंखारोखी झाली. ? [ रॉखणे द्वि. ] 


त्याची bs रोग होणे, ' नव्हे पचपचीत तनु रोगपली। ी -अल्म २१९ 
1 रागा-वि. (राजा.) १ रोडका; कृञ्च अंगाचा; रोगट; आजारी 
रोग--प. ( a ), १ राग. २ रंग. दिसणारा. २ सुकट व आंबट चेहऱ्याचा; सल्या चेहर्याचा, 

रोग--प॒. १ सोठ दुख; आजार; अङतीतील विघाड; रोगड्या-ळया-वि. आजारी;रोगाने झिजहेला; अशक्त; नाजूक 
झ्वरीरप्रकृतींत उत्पन्न होणारी विकृति. २ शरीर प्रतीत विघाड | प्रतीचा; रोड, रॉगाळणें-अकि, १ रोगट असणें, होणे; अजा- 


“उत्पन्न करणारें कारण, “त्याचे पोट दाबून पाहिले, चांगला आंब्या- राने अशक्त होण. २ रंगाळणे; झिजणे. Fs 


:एवढा रोग हाताला लागला. * ३ ( फळांफुलांतील ) नासका अगर | वि. रोगी; आजारी; कांहीं तरी रोग जडलेला; सतत आजारी; 
'किडका भाग; रोगोत्पादक किंवा प्रतीत विघाड करणारा भाग. (रोगट शरीराचा. [ सं. रोगिट] रोगी, रोगिया-वि. (काव्य ) 
“ अगस्त्याचे फुलांतील मधली काडी तो रोग आहे, तो काढून | १ ज्याला पइ, क्षय, दम, कुट, मेह इ० चिरस्थायी रोग जडला 
'डाक. ) ४ विकृतिकारक पदाथे; रोगकारक वस्तु, अन्न इ० | हे | आहे असा; रोगिष्ट; प्रकृतिस्वास्थ्य. विषडलला; आजारी; दुखणा- 
घडधडीत किडके तांदूळ दिसतात आणि पैसा खचून हा रोग | इत. ` का जिव्हालंपट रोगिया । अन्ने दूषी धनंजया । १-ज्ञा १८. 
कशाला आणिलास ? ? ५ दुसऱ्याचे चांगले पाहून होणारे दुःख | १३६. २ अहितावह; अपथ्यकर; रोगकारक, रोगीण-खी. 


` किंवा त्रास; ज्यामुळे अंतःकरणास न्यथा होते असा रोग (चिंता, देवीची भक्तीण. या नेहमीं आजारी असतात: भावीण पहा. 


'मत्सर ६० ). ६ तिरस्करणीय, घाणेरडा, रोगट, कुसकर पशु किंवा | रोगेण, राघणे-अन्रि. ( राजा. कों. ) रोगणे पहा. रोगेळ, : 


"मनुष्य. [ सं. स्जुम्रोग होणे ] ०ग्राम-पु. रोगांचे वसतिस्थान; | रोगेळा, रोगळेळा, रोग्या-वि. रोगट; नाजूक प्रकृतीचा; 


शरीर. ०निदान-न. रोगाची परीक्षा; कोणता रोग झाला | रोगिषट; सदा रोगी; रोगाड्या, रोगो-वि. ( कु.) आळशी. 

आाहे हें ठरविणे. ०भावना-खी. रोगांची लक्षणे; उदा० क्षयरोग-| - रोगण--न, १ तेल्या रंग; तेछ, राळ, मेण इ० चें चिकट 
भावना; पित्तञ्वरभावना; पांडुरोगभावना. २ लक्षण दिसु लागली | मिश्रण; व्हार्निश. हें लाकडास लाविल्यानें लांकूड. पाण्यानें भिजत 
आहेत असा रोग. ३ रोगपरीक्षा; रोग ठरविणे. ७ पिशाचबाघा.| नाहीं व तकाकित दिसतें. २ वरील चिकट मिश्रणाचे आखण; 
*्मल्ल-प. सदां रोगी; रोग व दुखणी यांनीं जजर झालेला मनुष्य;| तेल्या रंगाचा हात; व्हानिसचे सारवण. [ फा. रोषतः] रोगणी- 
रोगिष्ट माणस. ०मलाळा-वि. (ना. ) रोगानीं जजर झालेला; | वि. ज्याला रोगण छाविछें आह असा; रोगणानें माखटेला; 
रोगेल; मरतुकडा (तिरस्कारार्थी उपयोग). ०राई-जी. १ | तेल्या रंग दिलेला. “ रोगणी भिती लखलखाट वर तय्यारी । ' 
लहानमोठे रोग; दुखणींपाखणीं. २ वाईट गुण; उपद्रवकारक घम; |-्रला ९२. रोगणी रोटी-सी. फत्तीरी रोटीचा प्रक्रार.-फत्तीरी 
दिली म्हणजे त्याची रोगराई चट ज्ञाते. ” [रोगनराई. सं.| रोगन, रोगान--न. चरवी; तेल; तुपासारखा पदाथ. द्दा 
राजि=ओळ ] ०ळक्षण-न. १ एखाद्या दुखण्याची लक्षणे; रोगाची | पदाथे इराणांत चोहोंकडे मिळतो. ह्याचा उपयोग भाताबरोबर व 


भावना. २ रोगाचीं पुवैसूचक लक्षणे; होणाऱ्या रोगाचें सूचक | रोटीवरोबर खाण्याकडे करतात. -सारसंप्रह् २२३२. फार रोघन्‌] 
चिन्ह, रोगवणी-न. १ रोगाची वीजे बरोबर बाहून नेऊन कोठा| रोगोत--न. ( मिठ्ठी, खा. ) रक्त. “ कोहुबतां कोहुडतों 
/ स्वच्छ करणारें रोग्याच्या पोरांतून बाहेर पडणारें पाणी, झल, | रोगोत निग्यो. ' . 


ओकारी इ० चला]. रोंगोपाग--न. (राजा. कोळी) घनपागहून ल्हान वं 
३० २ भाजीपाल्यांतील. शिजवून किंवा आंबवून काढलला SR 


अहितकर रस रोग , उदा नाखवा बारीक मात पक 
, पाणी. ३ रोग आणणारा पाऊस. उदा० अक्रि, ( व.) रेंगाळणें; इ इ चालणे, . 


. रोघाबणे-- 
"नाचा पाऊस; पिकावर रोग आणणारा पाऊस. [रोग+पाणी ] रोचक--न. पादेलोण. -वि. १ रुचिकरः अन्नाला रुचि किवा 


-चेसीस्व री "पे | चांगला स्वाद आणणारा; चवदार. २ तोंडाला रुचि उत्पन्न कर- 
सीस्व ( प्रस्तावना १२ ). ०चेळ-ळा-खी. तीस घरकांपकं | च डी आणणारा. [स.] ०ता-खी. आवड; गोडी. 


३॥ घरका, वेळ.रब्द पहा. रोगट-वि. १ रोगाने किंवा | णारा; जिमेला ग 
इसण्यानें > 37 त्यत जे रुचिर रोचकतेस आलें । ! -सारह ६.७४. रोचन- 
ला सक! नागरी (दा क | गोडी; रुचि उत्पन्न करण्याचा गुण. २ रमणीयता; 
झालेला सोइकपणा, आनंद. ३ गोरोचनाचे संक्षिप्त 
न र खी. १ रुचिकरपणा; चवदारपणा; गोडी. २ 
: सुरंडणे; कीड लागणे. [ रोगट ]. रोगणै-अक्रि. (कों. ) | रूप. [सं.] रोचना ; ड 
परेन झिजणे; क्षीण होणे; baer रोगपण-अक्रि. रोगाने रमणीय्‌ता;.सुखदायित्व. रोचष्मती-सी. रुचि; आसक्ति,; ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


रॉचणे २६५० ॒ नो रोजा 
oo 


on — 


रोचणे--पक्रि. टोचणे; भोसकणें; खुपसणे. -अक्रि. रिरणें; 


घुसणे; रुणे; बोंचणें. ~ 
रोचिख--न. ( काव्य) प्रकाश; प्रभा; तेन; उज्ज्वलता; | मजूरी; रोजच्यारोज केलेल्या कामाबद्दळध दिलें जाणार. वेतन, 
भाः [ सं. ] रोजडुकू-पु. ( राजा. कुण. ) रोजमुरा. ०नामा-प॒. ( कायदा) 


रो(रौ )ज--न. (गो. ) इचे फूल. एखाद्या फिर्यादीचें किंवा कोटचिं रोजच्या कामाचे टांचण, टिपण, 
रोज--न. ( नाविक) गंलबताच्या वांधकामास लागणारे | ०नामा-निशी-नामचा-पुखीपु. १ रोजकीदे; रोजच्या जमा. 
प्रारंभींचें मुख्य ळूड. हीं रोजे दरेक गलवतास दोन असतात, एक ख्चार्चे टिपण. २ रोजची हकीकत लिहिण्याची वहो;.. डायरी; 
मागे.व' दुसरें पुढ. पुढील रोज हें.सुख्य होय. . रोजच्या कामाचे टिपण; दिनचर्या; दैनंदिनी. [फा. ] ०मजुरी- 
__ रोज--प. १ दिवस (२४ तास ); अहोरात्र. ˆ तीन रोज | खी. दिवसाचा पगार; दिवसाचं वेतन. ०मज़ुऱ्या-वि. रोजाने 
` मुदा राहिला अझुनि कांहीं हेतू नाहीं पुरला। ! -ऐपो १६४. | काम करणारा; दिवसाच्या कामाची त्याच दिवशीं मेजुरी घेणारा; 
२ दिवसाची मजुरी; एका दिवसाचा पगार. ' सदूला वारा आणे | दिवसाच्या कामाची मजुरी ठरवून काम करणारा. ०मरा- मारा- . 
रोज मिळतो. ? २ सरकार किंवा सावकार इ० कांकडील तगाददार | सुरा-सुऱ्हा, रोझमरदद-प. मञ्चरी; सुशाहिरा; दिवसाचं वेतन; 
आला असतां त्याचा आपल्याकडून खोळंबा होऊन दिवस मोडल्या- पगार. * तमाम फौजामिळोनि दिले रोजमुरे त्यांशीं ।<ऐपो २७५, 
` मुळें त्याला द्यावे डागणारे रव्य. - करिवि. प्रत्यही; प्रतिदिवर्शी; | "मेळ-प. १ रोजच्या जमेचा व खर्चाचा.. मेळ. २.रोजकीदे; 
दररोज; प्रत्येक दिवसाला. " बकासूर रोज गावकऱयांकडून गाडा- रोजचा रोखीचा व्यवहार नोंदण्याची वही; रोजखर्डा. .०रोज- 
भर अन्न घेत असे. ? [ फा: रोज ] म्ह० रोज मरे त्याला कोण रडे. | क्रिवि. त्यहीँ; दररोज. *वबडा-पु. (कारकून रोकांत. रुढ) 
न्तीच तीच गोष्ट वारंवार होऊं लागली म्हणजे तिच्यांतरे स्वारस्य | दिवसाचा हिशेब; एका दिवसाचा जमाखचे. ०चारी-खी: रोजच्या 
जाऊन तिजकडे दुरैक्ष्य होते. सामाशन्द- ०करी-पु. रोजच्या |कामाच्या हिशेबाचें पुस्तक ( माहवारी, सालवारी इ० प्रमाणे हा 
बोलीनें कामावर ठेवडेला गडी. ०काम-न. १ दररोजचे काम. शब्द सारावसुली खात्यांत रूढ आदे ).. रोजारोजी-ली.! 
२ प्रत्येक दिवसाचे काम ज्यांत टिपून टेकलेले असतें ती वही; |रोजमञुरी; प्रत्येक दिवशीं मिळणारा दिवसाचा पगार; मझी. 
डायरी. “ त्या दिवशीच्या रोजक्रामांत उद्रेख... ' -ऐरापुप्र २. |“ रोजारोजी करून पोट भरतों. ? २ हातावर पोट; रोज मिठ 
११६. ०कीद-खी. १ दिनचर्या, डायरी, २ रोजचा जमा वे खच; वून रोज खचे करणे, “ मी रोजारोजींत आहे. ' -क्रिवि. 
_ रोजच्या रोज जमाखचे लिहून झिक्रक काढतात ती बीई; रोजचा | आणि खावें अशा रीतीनें. “ मी काय उत्पन्नभक्षी नाहीं, माशा 
जमाखचे ठेवण्याची वही; रोजखर्डा. ३ रोजच्या गरजा; कुटुव- | निर्वाह रोजारोजी आहे. ? [रोज द्वि.] रोजिदार, रोजिन 
-पोषणादि कामांस नित्य. लागणारा खच; कुटुंबाच्या नित्य गरजा | दार, रोजिनदारी-रोजनदार, रोजनदारी इ० पहा. ०डढून 
पुरविणे. ( क्रि० चालगें. ) ' रोअकीदी जमा धरुनी सकळ । खता- | रवि. प्रत्यही; रोजच्या रोज; दररोज. ' आम्ही रोजंडठून तुम्ह 
विला काळ वरावरी । ' -तुगा १०९४. [ फा. ] ०कीदेवही-खी. |ताक कोठून पुरवाव ९ ? रोजच्चा-वि. नित्याचा; : नेहमीचा. 
रोजच्या दिशोवाची वही. ०खरडा-खर्डा-पु व्यापाऱ्यांचे रोजचे रोज-किवि. दररोज; प्रत्येक दिवशी; नित्य रोजि 
,रोजच्या व्यवहाराचे टांचण; रोजच कच्चं टांचण; रोख विक्रीचे | ( जी )ना-पु. रोजची मजुरी; सुशारा. -वि.करिवि. दररोज प्रत्येक 
कच्चे टांचण. [ रोज: खर्डा, सि. खरिडो ] ०गार-प. १ धंदा; | दिवशी. * रोजीना चार हत्तीस पंचवीस रुपये खये.” 
चाकरी; नोकरी; उद्योग; पोट भरण्याचें किंवा निर्वाहाचें साधन; |५४०. [ फा. रोझीना ] रोजी-खी. १ कुटुंबाचा एक दिवसाच 
पैसा मिळविण्याचा उद्योग. आतां शेतकीच्या रोजगारांत जीव | खचै; रोजचा ख़म. २ दिवसाचे वेतन; पगार; :मज्री. ३,(क) 
i च 7 २ कोणताहि उद्योग; काम. ' त्याची गोष्ट दुसऱ्यापासुन रोजच्या रोज मिळणारी वस्तु; रोजचा भत्ता; रोज 
पाशी सांगणें ब याची त्यापाशी सांगण असला रोजगार आम्हाला | मिळणारे अन्न. ४ मोहरमांत फकिरास केळेला घमे; . मिद्वाऱ्यार र 
होत नाहीं. ! [फा ] ०गारशीर-वि. धदया-उद्योगांत पडलेला; | दिळेळा पैसा. [ फा. ] रोजीबाळा-वि, रोजची नेमणुक, स” 
नोकरी असलेला; चाकग्मान्या. ०गारी-वि. १ नोकरी असलेला; | भिक्षा मिळविणारा, रोजगारी. | र स्री 
उद्योग असलेला; नोकर. २ ब्यापारथंदा किंवा अन्य व्यवसाय | रोजआंबळी-ळो--खीपु.. ( गोः) रायभांवळी? ` रा 
करून पोर भरणारा... ०ुजारा-पु. रोजच्या गरजा भागवून आंवळ्याच झाड वत्याचे फळ. .  : त 
दिवस ढकलण. (क्रि करणे; होणे; चालणे). [फा. ] ०झुदस्त-|  रोजना--खी. रंदन; रडणे; शोक. “ तुम्ही कोठे या 
स्ता-करिवि. काळ; आदल्यादिवशीं ( जमखर्चोतीलशन्द ) [फा. ]| करीते रोज़ना । ? “होला १६९..[ सं. रोदन.]: . ४” '" ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र 


सं न स 


=e 
SES 


> -्््च्स्क्च्त्त्त््््ा = मायाच्या 
' रोजमरी--ली. वासाच्या पानाचें झाड. -बागेची माहिती] रोठेळार, रोरेलाट-खी. (क. ) १ दुसऱ्याला फसवि- 


१०४, [ ई. ] तांना स्वतःच फसे; दुसऱ्याला खड्यात पाडतां 
ग ; इयांत पाडतांना आपणच 
-रोजह-- पु. बाग. रियाज पहा. -आदिल्शाही फमनिं, (त्यांत पडणे ( हा शब्द एका सुपाऱ्यांच्या व्यापाऱ्याच्या मूखे 


रोजा--प. सुसळप्ानॉतला उपवास; निरशन. रमजान महि- | पणाच्या कृत्यामुळे रुढ झाळा. लनयम बाल्या द च्य 


न्यांत मुसल्मान लोक हे उपवास करतात. या उपतासांत सुर्यो- | ऐवजीं वाईट सुपारी देतांना, चांगली देऊन शिवाय त्याने वाईट 
दयापूर्वी व सूर्यास्तानंतर जेवणाची मुभा असते. [फा. ] रोज़- | सुपारीहि मोफतच दिली. व अशा तऱ्हेने तो फसला. यांवरून 


` दारु. (ना.) रमजान महिन्यांत उपवास करणारा मुसल्मान. |बरीळ अथ रूढ ). २ अतिशयपणा; वैपुल्य; उंघळेपणा. 
-रोजी--खी. ( गो.) ग्रास; घांस. क रोठ्या--वि. (व.) मूखे, धडधाकड परंतु महड; _ ठोंब्या. . 


'रोज्ी--पु. ( बडोदें ) तीन वर्षे टिकणाऱ्या झाडाचा कापूस. | ( मनुष्य ). 
-कृषि ३८५. 

:रोझा-ज्ञा--प. १ समाधिमंद्रि; दर्गा; थडगे. २ वाग| रोड, रोडका-ग़ा--वि. इश; वारीक; क्षीण; वाढलेला; 
(ओरंगावादेजवळ रोझा नांवाचें ज॑ गांव आहे तेथें मूळची वाग |दोलाटा; फाटक्या अंगाचा; रोडावलेला. * जे स्थूल बा रोड । ?. 
होती ) [ अर. रौझा ] की -विपू २.३८. [ सं. स्दूऱ्नडणे; स्द्रः-र्ड:-रोड ( =रडका, वाळ- 

रोझीनह-क्रिवि. रोजीना; प्रत्यहीं [ फा. ] लेला, आसवें ढाळणारा. -भाअ १८३३; का. रोडि ] ०मर्ळ- 

रोझेळ--ल्ली. आंवाडीची एक जात. ( तांबडी आंबाडी ). |प. ( विनोदाने ) अत्यंत कृश मनुष्य. [ रोड।मह़ ] रोडगेला- 
रो( रो.)ट, रोटया, रोडगा--ए. कणकेचा भाकरी-|वि. साधारण रोडका; जरासा कारकुळा; वारीकसा. रोडणे; 
सारखा जाड व भाजलेला गोळा; जाड भाकरी; जाड, मोठी |रोडाबणे, रोडेणे, रोडेजणे-अक्रि. ( राजा. ) ( कान्य ) रोड 


भाकर. [ हिं.; फा. रोटिलो ] रोटपाट-इ. (खा. ) पोळपाट. होणें; कश होणें; बाळण; सुकून जाणें, खराव होगें. “ शरीर मत्यंत 
रोंडक“का-पु. रोरी; भाकरी. रोटा-य १ भाकरी; जाड व |रोडरे। तें सुयैनारायण रकषिरुं। ' रोडिकपण-न. (महातु.) ` 


मोठी पोळी. २ आंवलेला युरोपियनांचाः पाव. [ हि.] ३ अन्न; शता; क्षीणता; वारीकपणा. ' काँई पुसो रोडिकेपण 1 ' -सिश्च 


पोटापाण्याची चिंता. रोटिथा-पु: रोडगा; रोटगा. ' कांदेभरित | १२०. रोडथा, रोडा-वि. ( निदेने ) इश; अशक्त; फाटक्या ` 


रोटिगे केले । ? -दावि २८. रोटो-खी. पोळी; चपाती; पावः | अंगाचा; वारीक. 

कणकेची भाकर. [ दे. प्रा. सुया, रोट; हि. रोटी ] ०मागणे-| रोडकी- खी. कोकिळेच्या जातीचा एक पक्षी, 

(महानु. ) चांसदाणा मागणें ( एक प्रकारचा कर). “ रोटी-| रोडगा उ रोटगा; रोट. आठ भाग गव्हाचे पीठ ब एक 
मागेःसाते पातळी । ! -सिश्ु १६२. ०पाञ्र-न: चपाती किंवा | भाग इस्मऱ्याच 


` भाकरी खाण्याची थाळी, * दी राव घेऊन रोटीपातरा । -भोजन ता जाड पोळी निखाऱ्यावर भाजली म्हणने हा रोडगा होतो 
:॥२ -नव ` ०पीर-पु. प्रसाद. |-योर १ ७५. i 
आ व 0१९ परियः सि रोंडनारो--वि. (खा. मि.) तोडणारा, “ एक लाकडे - 


“रोटीपीर'पाठविंछा । ! -ऐपो १४. ० व्यवह्ार-प. एकमेकांच्या डरो प 

हातचे खाणे; अन्नभ्यवहार, ०स्रुटी-खी. भरीतरोडगा. “ बहिः रॉडनारो खाडी तेडी लाकडे er १५. 

ख खंडेराव । रोटीसुरी साठीं देव । ' -तुगा७९१. रोठ-प. केशर, न कडा; दगडाची कपरी; 

Tr हय इ ब केलेली रव्याची जाड पोळी. त FT १ विटांचे, दगडाचे तुकडे; रस्त्यासाठी खडी. 
०७--सा. फु येणारं झुडूप, ` दगडांचा ढीग; रास; द्गडर्धो डे. 


रासी र प रीक - 
-डो--बि.( ना.) खेळांत लबाडी करणे किवा चिडणे, २ pe (बा.) रडी; चिडणे. रडी पहा. “ असत्याची . 


रोठ--पु. विरोध. -मनको. दुय: १ [काशाची धोंडी । ! 
रोठा-रा-पु. नारळाच्या झाडास लागणारा 'किडा. हा नार खाईल जे ळे न pa स य 
काचे झांड खोडांतून"खराब करतो, -कृषि ७५७. Mo (गो. ) रोडका; इश. 
रेंडा-रा, रौंठो-डी- इलो. पिवून तयार झाल्यावंरक्षाड- | शू, रात(य,णे-रोबंथ, रोवंथश पहा. 
स सुपारी; मोठी पांढरी,ुपारी: ' क्षीर न खाय अट य ही रडदी मुद्रा; रडवा, दुःखी चेहरा, तोंड 
सु विदुराच्याचि जेवितोचि कण्या । कली (कधीं इसतमुख नसणाऱ्यावहुल योजतात). [ दि] 


| परया रोठ्या बरंड्या, 'नव्या जुन्या चिकण्या । ! -स्फुट आर्या. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri - 


रोड पु. मोग रस्ता. “ मुंबई रोड, टिळक रोड इ० ? [ इ. ] . 


चें पीठ घेऊन त्यांत ओंवा, हिंग, मीठ, तूप घालून ' 


२६५२ रोग . 


BRS न्हाय चच 
रोपिंत--नं. दोषारोप; ( क्रिश करणें ) -वि. छा 
पेरलेले ( वीं ); स्थापित. [ सैः रोप ] 
रोदन--न. रडणे; शोक; रुदन. "न साहे वियोग करिती | ` रोपीटोपी--वि. ( बाल्भाषा ) चिसुकले; लहानसे; इवरेसे 
रोदना। अमिष्ट भावना देहाचिया। › तुगा १०९. [सं.] |[टोेपी] 
रोदा--प. आतड्याची केरेली तांत; सांब; तार. [ फा. रूदा]| रोप्य--न. जनी स. -वि. चांदीचे; रुण्याचे. [ सं, रौप्य ] 
` रोप. (खा. ) रोज. ' ती रोदिही हाक्काठी उठीने...? | ०सुद्रा-खी. चांदीचे नाणं; रुपया. 
` _भिष्ली २७, [ रोज; तुल० सं. रौद्र; प्रा. रोइः=भहोरात्रीचा पहिला| रोब, रोआब--पु. धाक; दरारा; सल!वत; रुबाब, ' तेव्हा 
सुहत] ` x हे शकर सल्तनतीचे वेइबुदीची पातशाहीचे दाव-रोबीची सक्ष- 
रोघ--पु. १ विरोध; अडथळा; प्रतिबंध; अटकाव. “ तैसें |रांतून अमलांत आली. ? -रा १२.१२ “ हा दावरोआब सर्वाना 
घृतिरोधे तया । पांचांही केले । ' -ज्ञा १८.१०१५. २ विरोध; | दिसो लागला, › -रा ७ खलप; २०.२७. [ अर. रआव्‌ ] ` 
शिरकाव न होऊं देणे; भरून गेल्यामुळें वंद होणे. उदा० द्वाररोध,| रोंबटणे, रोमटणे--सक्रि. ( राजा. ) खुपसणे; ( डोळा, . 
मागेरोध. [स.] रोधणे-सक्रि. १ ( वाट, रस्ता ) बंद करणें; मातीचा गोळा, पोट इ० काँमध्ये बोट, लांकूड, कट्यार ६०) 
अडविणे. ' उठा, एकीकडे वसा. कोणी सोंवळ्यानें जणार येणार |भोंसकणे; जोरानें दाबुन आंत शिरकाविणें; आंत चेपणे, दाबणे, 
त्याची वाट रोधू नका. ? २ प्रतिवंध, अडथळा आणणे; विरोध रोबरो--रूवरू पहा. _ 
करणे; कोंडणे. | तपोवळें स्वसामर्थ्ये । अर्थपथीं रोधिला।'| रोंबार--न. ( कु. ) १ शिमग्यांतील खेळकऱ्यांचा जमाव 
-सुआदि ११.१३३. ( आरडाओरड करीत जाणारा ); घोळका. २ ( ल. ) गोंधळ; 
रो(रों )प-पा--नपु. १ लहान झाड; कोंवळें झाड. |गडवड. रोंभा पहा. 
“ कीं संतोषतरूचें रोप । थांवछें जैस । ' -ज्ञा - ६.२५६. २ वीं| रोंबं, रोंबी--न.खरी. (कों.) दूषित रक्त काढण्याची तुंबडी, 
पेरून रुजल्यानेतर उपटून व्यवस्थित लावावयाचे रोप. २ (ल. )| राभा, रोंभाडा-प. (नाः व.) १. घोटाळा; पसारा; ` 
पुढें मोठे होणारे व सध्यां ल्हान व नुकतेच जन्मळेलें किंवा |लिंगाड. ' लझाचें काम म्हणजे सगळ्या सुलखाचा रोंमाडा. ' 
उत्पन्न झालेलें आशास्थान, “ चद्रवशाचं हेंरोप। ! -र २२.२ आक्रोश; ओरडणे, ३ घोटाळा; वांधा, “ रोंभ्यांत पइं. 
रोपरा-डा-प. ल्हान, फोफावणारे परतु उपटून दुसरीकडे | काम, ? 
ढावतां येण्याजोगे ( आंबा, फणस इ० चें ) झाड. -शके १२८९| रोम--न. शरीरावरील केस; लव. [ सं.] ०कूप-पु. शरैः 
चा नागांव शिलालेख. रोपटा-पु. रोप तयार करण्याकरतां राच्या कातडीवरील फार बारीक भोंक; रोमाचें छिद्र. [ सं. ] 
भाजून, खणून इ० प्रकारें तयार केलेली जागा. रोपटै-डें-न. ज्याचे रोमकूर्पी ब्रह्मांडकोटी । तो हरि वैकुंठी नांदत । ! -एमा . 
फुलझाडाचे a भाजीपाल्याचे रोपः ल्हान झाड. रोपण-न. | २४.२६०. "बीजञ-न देसांचें मूळ. ` तंव बाहेरी 
१ लावणी; - २ वीजसंभव; आरोपण; आधान. ` गभी करपे । रोमवीजांची । ? -ज्ञा ६,२३४. -रंधर-न. १ त्वेतील 
मथुरे पाहुनि रोपण । तेव्हांच केला दट हा पण । *-ऐपो २०९: सूक्ष्म छिद्र; रोमकूप पहा. “ त्याच्या सवे रोमरंब्रांतून घाम 
र दूषण लावणे; आरोप करणे; दोष देणे. रोपणे-उक्ति. आहा म्हणजे ताप निघेल. * २ ( सामा. ) रोम; केस. “रोग 
(काव्य) १ (झाड) लावणे; पेरणे; रोव. २ खुपसणे; खोंब-|रंग्रि बतन्य खेळवी राष्ट्राच्या ईरा । * राष्ट्रीय पबमाग- 
यल प. -अक्रि. इमे; आंत बा शिरणे; || रोम + रघ] “रक्षा, रोमरक्षा ब्यतीपात-ली.जबः प. । 
रोपदळ . (कॉ. ) नारळ-सुपारीर्ची रोप; लहान | एखा हे शब्द योज 
झाडे ( दुसरीकडे उपटून लावण्या योग्य अर्शी ). ° आमचे वार्डीत कक बा ie rn तेथ 
रोपदळच बहुत आहे, शिट नाहीत. ' रोपळाबणी-सी. (हट) तात. उदा० ' त्याचे कां तूं नादास लागला आहेस, 
काढलेले रोप शेतांत योग्य खत घाटून व चिखल करून लावणे. रोमरक्षा आहेत १ ? रोमरक्षा या शब्दाचा ए 
रोपा-प. १ (सामा. ) रोप पहा. २ (कां. ) नारळ येण्या: | पुढील वाक्यांतीळ धूळ, राख, माती याप्रमाणें होतो. “ वेब हात 
अ a स ला भात-न. लावणीचे | बैक आहे; त्याला काय राख समजता; तेथें काय दि 
रीचे लवन, कवळे झाड ( द्या या) Se का कता हल ची बस ` 
जाई र er मूर्डित केला मेदुनि उरांत |नसणे; केशरदितपणा. "रोमि जैसी । तढद्दातासी 1? प | 
. च्य र १७.२३५. ०हषे-पु. अंगावरचा कांटा; रोमांच पहा, “६४ 


रोकी. विना. ( महानु. ) वदराचें किंवा देशाचें नांव. 
“ रोदेर्ची सोने खेरी । -दाव २८०. - 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह CRN NE FITNESS SIRT NITY TE ST 


येतं असा वातविकार. रोमागणित-क्िवि, प्रत्येक देसाबरोबर;| रोव--पु. १ मोड आहिरे परदारे 


रोमट | २६५३ 


वी रोशन 


स्स “>. 


' - सास र: राजा. णे, ने) 
होणे तर इरन, ' -सासं २.१७४. २ भय, थाक दाखविणे. |रोंरों असा आवाज करणे, सत 


‹ तुम्ही ठासून राहावें म्हणजे त्यांच्यानें रोमहषेण होत नाहीं. * | अञा आवाजाने. २ झू सूँ करीत; वाणाच्या गतीमुळे होणाऱ्या 
-भाब १४. *दहषेबायु-प. ज्यांत रोमांच उभे राहून फार हसु आवाजाने. [ष्वः] 


न, १ रोमांच उमे राहणे, “ सग त्याच्या अंगावर रोमहषण | रोरावणे, बग से चनक 


र [इल पेरण्याचं बीं; रहू; रोप; नुकतेच 
सागणीत. रोमांअ-पु. अतिशय आनंद, भय, प्री लेले बीं; काब, [रं ड 
के य, प्रीति, इ० | रुजून वर आलेले वीं; कोंब, [ सं. रुहू-रोह; दे. प्रा. रोब ] 


विकारांच्या प्रावल्यानें अंगावर उभा राहणारा कांटा; अंगा-|रोबण-सी.न. ( को. रं. ) पेरणे. 

वरील केंस ( लव ) ताठ उभे होणे. ' आपाद कंचुकित । रोमांच | रोबण--खरी. १ जमिनीचा मऊपणा ब सुसधुशीतपणा. २: 
आळे। ' -ज्ञा ९.५२७. रोमाचळ-पु. कांटा; रोमांच. ' आंगीं | ( नदीच्या किंवा ओहोळाच्या कांठाचा ) जमीनीचा खच,: 
ोमांचंळ उठीळे। ' -उषा ६२.६. रोमांचित-वि. १ आनंदा- | पडझड. ३ पुष्कळ विळे, सोके असलेली स्थिति (जमिनीची 
तिशषयानें किंवा इतर विङृतीसुळें ज्यावर कॅस उभे राहिळे आहेत | भति लागवडीनें किंवा कुळवि्यानें, नांगरल्याने झालेली ); 
असे (शरीर ); ज्याच्या अंगावर कांटा उमा. राहिला आहे असा | जमिनीचा शुसभुशीतपणा. [ रोबें ] °घेणे-( कोंबडीने ) अंडी 
(माणूस); ` रोमांचित मै म्हणे, बाई ग्रातिळ तुझा प्रभाव | उबविणे. ( गो.!) रोवावचे. ०विविळी-दिवा-दिवी-खीपु. -१ : 
सती । ' -मोवन १३.८१. रोमाबंळी-ळ्ो-ली. १ केसांची | प्रवासांत उपयोगी व पाहिजे तेव्हां जमिनींत रोवतां येणारा एक 
रांग-पंक्ति-ओळ. २ छातीपासून खालीं बेंबीपर्यत गेलेली | ढांव लोखंडी दांडा असलेला दिवा; ठाणवाई. २ ( ल.) आळशी : 


` पोटाच्या मघ्यभागची केसांची रांग. " सागरी लहरींची नव्हाळी। माणस. रोबणी-खी. ( गो. ) पेरणी. रो(रां)बणे-सक्रिं 


तैसी उदरीं त्रिगुण त्रिवळी । कर्माकमे रोमावळी । वहियुख वाढ-| १ ( खांब, खुंटी, झाड, ) जमिनींत पुरणे; घटट बसविणे; स्थिर 
छिया । ' -एभा १.३६. [ सं. रोम + आवलि ] रोमाळ-वि. | करणे. ` जेणें भ्रांतीपासूनि हिरतळें । युस्वाद्ये मन घुतरे । मग 
केसाळ; फार केसाचा. “ एक अस्त्राकार रोमाळ । ' -मुआदि | आत्मस्वहपी घातरुं । रोवूनियां । ? -ज्ञा ५,३४, २ पेरणे; : 
१०.९९. ` ड लावणें (वीं. इ०). ३ खुपसर्णे; खोंचणे; टोचणे; शिरकाविणें. 
रोमट--न. (गो. ) शिमग्यांतील एक खेळ; रोंबाट पहा. |“ रोंवोनि उपडितां दाभणा। छिद्र शोधिता न दिसे कोणा । ' 
रोमणदिबा-दिबिली-दिची, रोमणी--रोवणदिवा इ०|-सुआदि १३.१६. ४ दावणें; दाबून ठेवणे. “ नक्रावरी पद्‌ ` 
पददा, दुजे उचलोनि रोवी ।? -र ५७. -अक्रि. शिरणे; घुसणे; रते; 
रोमगबाक-मोझ्या, रोमणी-णे--स्मणवाक इ० पहा. |आंत जाणे; टोचणे. [सं. रोपण.] र 
रोमंथ, रोमंथन--पुन. रवंथ; पोटांत गेलेला घांस पुन्हां| रोवंतणे--अक्रि. ( महान. ) रोवे; रवंथ करणें. “ श्री- 
तोंडांत आणून झुरे तो चघळीत वसतात ती क्रिया. [ सं. ] | कृष्णे नीववीलें पछ सकळ । आनंदे रोवंताती । ' -दाव १४९. › - 
रोमंथक-वि. रवंथ करणारा ( प्राणी ). [सं रोमंय ] रोबंथ-अन. रंय; खहरे चघळणे. [सः रोमंय ] ` 
रोमशावेखेड--न. वेखंडाचा एक प्रकार. रोबंथणे-भक्रि. रवंथ करणे; चघळणे. र 
` रोमे--न. तुंबडी; दृषित रक्त काढण्याचे साधन; रोवें पहा. | रोबळा-यः एक माप; ( कैली ); ए र 
रोम्दृणबाक-मोड्या, रोम्हणी-णे--एुमणवाक.इ०पहा.| रो(रों)घळी--खी. १ तांदूळ, भाजी चणे इ० उपयोगाची : 


॒ जोरानें फेकल्या | विशिष्ट आकाराची बांबूची परडी; दुरडी, २ पुष्कळ वारीक 
- NE बारीक भोकें पाइन वरील उपयोगाकरितां केलेली धातूची परडी; 


रोयण--न. ( गो. ) वारूळ. चाळणी. [ का. ओरोळगि ] रो(रों)चळणे-सक्रि. ( तांदुळ 

रोवली ती ) एक प्रकारचा लहान [इ०.) रोवळींत घाटून चुप, ली )वळा-पु. मोल र 
( गल्बताचा ) चांगर. याळा वर उलट वळलेले पांच पाय (आंकडे) A ( चांभारी, . ) चामड्यावर नक्ष ण्य 
असतात; ळोयली. ` | साधन. ज कह 
` रोराण--न. १ घुशींचा एकदम होणारा रों रों असा मोठा | क ्ता err ठ A 
भावाज. २ ( ल, ) गोंगाट; पोरें इ० च्या ओरडण्याचा गलका गीस रोशन त य दवे भ € a टि हक 
किंवा राखवला; किलकिलाट, ३ थोड्या कारणावरून झालेले | रेख. [ फा. र . र अ 3 क क | 

गाळ, मार्दाण इत्यादि. प्रकारच मोठें भांडण. [ध्व.] मशाल्जी युत. ना त झार्ला; ज्ञात. रोशणाइ-जी.. 


श - ६. रे ३ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MES OO अअ ऱ्य 


त | रपं | रोडे 


ऱ्न्न्न्न्न्न्न्त््स्काय्ाकााशुक्का्क््ल्तकन म 
दिव्यांचा ) लखलखाट; चकचकाट. २ असंख्य दिवे लावून | रामाची आई. ६ सृगजळ. नातरी भौमा नाम मेगहु। रोहिणीते 
सण करणें; दीपोत्सव; दिवाळी. २ (छ. ) आनंद; उत्साहः | म्हणती जछु। › -ज्ञा ५.११६. ७ ( संगीत ) एकोणिसाव्या 
रमणीयता; शोभा ( एखाद्या स्थळाची, प्रसंगाची ). ३ आरास; तीचे नांव. ८ थुद्धरक्त वाहून नेणारी रक्तवाहिनी. हिला चुकीने 
शोभिवंत करणे; शुंगारणें: रोशनी -खी. उजेड. रोशनाई पहा. | धमनी म्हणतात. ९ रोहीण; एक ब्रक्षविशेष. रक्तरोहिडा, मंजिष्ठा; 
* रात्रीं रोशनीनें नबाव दौलाचे येथें आले. ' -रा ७.१०४. या झाडाच्या सालींचा रंगाला उपयोग होतो. [से.] «जल, 
फा. ] रोष्गाई, रोसनाई-खी. रोशनाई पहा. रोहिणीचं जळ-न. शगगजळ. “ज्ञा २.१२१. ' विषय असत्य 
रोह, रोशेल गवत--न. एक प्रकारचं गवत. याचे तेळ | रोहिणीचं जळ । वाटतें सकळ श्रांतिरूप । ' -व १५७, «पतति- 
काढतात. -वगु ५.४५. [ सं. रोहिष ] रोशेळ-न. रोसं गव-| वर-पु. १ चंद्र. २ वसुदेव. ०रोग़-पु. चाळपुळीचा रोग, 
तापासून काढलेले आषधी तेल ( वातविकारावर उपयोगी ). |“ रामकृष्ण परमहस यांच्या: दुखण्याचे पथेवसान रोहिणीरोगांत 
[ रोशेनत्िल ] पक झालें. -विवेकानंदजीवनरहस्य. 
रोष--स्प. राग; रुसवा; क्रोधः नाखुशी; संताप. " षे प्रेम/ रोहिला--पु. पठाण; मुसलमानांतील. एक भेद. यांच्या 
दुणबदे। ज्ञा ९.१८. [ सं. रोष ] रोषाविष्ट-वि. कुद; संताप- | वस्तीवरून “ रोहिळखंड ? ( बरेली विभाग ) हे प्रांतनाम पडलें. 
लेहा. [ रोष+आवि् ] अ रोही--ली. १ गोड्या पाण्यांतील एक गोजिरवाणा मासा, 
रोषणे- न. र गारा रोशी ठेवणें. " सवती | २ एका जातीचा हरिण; नीलगाय. हा आकारानें वेळाएवढा, रंग 
भाज्लीयांचीं रोषणे । › -उषा ए. ९. [ रोखणे ] काळसर पांढरा असतो. ' जंबुक चितळे रोही. भेंकरें कुरवाठुन 


रोस--पु. ( गो. ) आमटी. [ रस ] स 5 : र 
रोह--इ. रोव; रह; कोंब; मोड; अंकुर; मोड आलेले मही भू ET वन त, भय मना. रोहिअ] 
धान्य. [ सं. रुह्‌ ] ०करणे-घरी टोपलीत बीं पेरणे; धान्याला : 4 


णे लादो रोहो--५. ( गो.) लांकूड पोंखरणारा किडा. 
re च द ss रोहो--प. १ आरंभ; सुरवात; उपक्रम; उत्पत्ति. ` म्हणोनि 


ब व होगे. फळाचा लशु । देखे जिये असलशु। तिये कमी चांगु । रोहो मांडी । 
ण कोक र मे, RI वी ८-६५२. २ वाढ; इदि; रडता. “ आणि वाढे जेव 
रोहक--प. भूत; ब्रह्मराक्षस. ` दक्षिणे सौभाग्य गळसरी मोहो । तंव तंब विषयीं रोहो । ? -ज्ञा १६.३७०. ३ अंकुर. [र 
कोण्या रोहकाला । ! -ऐपो ४१०. [ सं. ] रोह 3. कोल 
रोह( हं )क--पु. (काव्य) रोख; मनाचा कल; प्रवृत्ति. रोंहो-हू, रोहोक, रोहोकणे, रोहोटी, रोहत, सा 


` ' परवस्तु चोरावया देख । अखंड लागला असे रोहक । मंत, रोहोशेल--रोह, रोहशेल इ० पहा. 


[ रोख ] रोहोपोहो--प. १ ब्यवहार; दळणवळण; येजा; षस 
रोहृक्षण--सक्रि. १ रोखणे; धरणं; अडविणे; थांबविणे, | घरोवा (क्रि० पाडणे; घालणं; करणं; पडणें; असणें ). २ प्रि 
४ घरुन व्यापर्णे; पछाडणें; वेढणे; [ रोखणे; स. रोधन; प्रा. चय; ओळख. (क्रि० पाडणे; घालणें ). [राहणे+पाहणे ] 


रोहण ] रोळ--प. कम; नियम; वहिवाट; प्रघात; परिपाठ. हा मन 


रोहका--प. (व. ना.) रवंथ. | गाई रोहका करीत बसल्या. | दिसिद्ध रोळ्‌ । ! -विपू : 
OR न पु ३.५७. [ तुल० इं. रूल] र 
रोह(हि)डी--ली. उगवते घान्य; धान्य पेरल्यानंतर प्रथम | रोळ-- बण्याचें यत्र; रूळ: [% 
दिसणारा अंकुरससुदाय. [ रोह ] रोलर] क की र 
गोह जकात र ती झाड; रक्त-रोहिडा. | रोळर्णे--सक्रि. रउ; कळ देणे. 'बसणाराने आपे शरीर 
एक १ *[.स.र त] र दोन्ही र भी ’_ वप १-१४१ 
त रोहमंतः ज « रवंथ; चघळणे. [ सं. रोमंथ ] || रेलणे TE dp NN RT 
छ मुंग्यांचे हा : रोळणे, रो( रो )ळा-ळी-रोंवळणे, रोवळा-ळी पी 
शोहिण--खीपु. सुग्यांचे वारूळ. -ख्रिपु. [ सं. रोहण ] रोळा--पु. य उ ‹ दिव्य सुमंनांचा रोळा । कृष्णा 
रोहिणी--ली. १ सत्तावीस नक्षत्रांपेकी चवथे नक्षत्र. २ नऊ चौपाशी विखुरला ।? -एभा ११.३७. [ तुळ० ई. रोल] 
बची इमारिश. ३ वीज. ४ रोही जातीची हरिणी, ५ वत्-| . रोळे-_पुअव, (दादर) दाते. 


CC-0. Jangamwadi Math.Collection. Digitized by eGangotri 


१ ide Ergo 4-4 


रोखे | २६५५ ङ्क 


ज्ज RR eee 
. रौखे-उ-अवः ( मदा.) पैसा. “ सांडोनी इेथराची जव-| पहस्व--वि. ( हस्व) १ आंखूड; कमी ठांवीचा. २ गिज; 
ळीक रोखे जोडी । ' -जञनभ्रवोध ३१९. [ रोख ] ठेंगणा; एइ इ एके स्थुळे । एक हस्रे एङ विशाळे । पुत 
रौंडा--न. .रुंड$ थड; कवंध. | रोंडा करी ताण्डव तुआं |सरके। अप्राते एके › -जञा ११.१२४ [ सं. हस्व ] ०गोळ-पु. 
नाचविं । ' -शिछु ४५०. [ सं. रेड ] (ज्यो. ) लष्वक्षानें दुभागिलेळ दीधेवदुळाचें अधे त्या लघ्वक्षा- 
` शौणक--खी. ( ना. ) रौनक पहा. सोवतीं अ्मविले असतां जो आकार उत्पन्न होतो तो. -सूर्य ८. 
रोंदू( दा )ळणै, रोंदळा--रवंदळणें, रंदळा पहा. ०जंतु-प. अतिसूक्ष्म जतु. (इ. ) बॅक्टिरीया ०सूति-वि. ठेंगणा; 
रोंदळी-- ली. (व. ) रोवलेला दिवा; रोवणदिवा. [ रोवण-| गिडटा; खुजा. ०सूवर-पु. ज्याच्या उच्चारणास एकमात्रात्मक 
दिवल़ी ] काळ लागतो असा (अ, इ, उ, ऋ, छ) स्वर. ऱ्हस्वास्थि-खी. 


रोद्र--वि. १ राग; क्रोध; कोप. २ नवरसांपैकी एक रस. | आंखूड हाड. 
उदा० ` गांगेय कोपा चढला कसा रे । ज्या मानिती हाचि कृतांत ऱ्हास -प. नाश; उतरती कळा. हास पहा. [ से. हास ] 
सारे। इ० ! -भीष्माञुंनयुद्धांतील वर्णन, -पु. १ रुद्रासंवरघी;| ञ्ही--ज्री. लज्जा; लाज. [ स. ] 


`शिवाचा; शकराचा. २ भयंकर; अत्यंत भीतिदायक; उप्र; अक्राळ-| <होव--पु. (राजा. कुण. ) रह; कोव फुटलेळं धान्य. रोह 


विक्राळ, ३ तामसी; रागीट; रागावणारा. | एके रोद्रे अतिमित्रें । | पहा. 
भयानकें एके पवित्रे । ? -ज्ञा ११.१२९. पपल 

रौद्वी--विना.ख्री. ( संगीत) आठव्या धुतीचें नांव. ०पिडी ल 
सृत्य-न. त्रिशूलाच्या आङ्कतींत उभें राहून नतेकांनीं केलेलें नृत्य. 

रौनक--खो. ? सोंदये; शोभा. “ दौतींत कांहीं वाकी 
राहिली नव्हती, त्या दौळ्तीत खावंदावरोबर क ट्र वेळच्या मदुरा येथील लेखात (इ. त. १-२ र क), तिसरी 
-रा५.८६. २ (ल.) महत्व; उच्च दर्जा. [फा. श ] झाळरापारण येथी राजा दुगंगणाच्या लेखांत (इ. स. ६८९ ) 
०अफूजा-वि. १ शोभावधैक. ही एक पदवी आहे. “ हजरत |, ननी इ. स. १९०८ मधल्या ओरिभा टेखांत दृष्टीस पडेल. 
येथें रौनक अफू होणार. ! -रा ७.१०६. २ एक पदवी. [ फा. ] Cr 

रौप्य--न. रुपें; चांदी [ सं. ] ०सुद्वा-खी. रुपया; चांदीचं ल( इ )है--वि. ( कुण. ) बहुत; पुष्कळ; अतिशय; मोठ्या 
नांगे. ०शृंखला-ली. (रुप्याची सांखळी ) (ल. ) सरकारी सुख्यचा, परिमाणाचा. ल्य पढा. -तुगा १४१. “उत्तरेचा महिमा 
पगार, नोकरी. ' सुशिक्षितवगे सरकारनें रोप्यशंखलेने बद्ध केला हहे । जाऊनि राहा हिमाल्यी। ' -मध्व ३५२. ०ळूट-खी. 


ल--वणमारँतील अट्गाविसावें व्यंजन. वणेविकासः-पदिली 
अवस्था अशोकाच्या गिरनार लेखांत, दुसरी कुशानवंशी राजांच्या 


आहे. ' -रि १.६४ , (कुण. ) रेलचेल; विपुलता; ढीगचे ढीग; सोपः मस्त. लय पददा. 
रोरव--पु. एकवीस महानरकांतील एक महानरक. [ सं. ] लदै+सूर ] 
[ ल्दै+सूट 
शा १६.२२६. रवरव पहा. लहैण-न--जी. १ रांग; ओळ; रेष. २ सैन्याची तुकडी. 
क्य--न. रुक्षत्व; काठिण्य; कोरडेपणा; कठोरपणा; तापट- ३ पोलिस वगैरे लोकांच्या घरांची रांग. [ इ. लाइन ] . 
पणा, रक्ष पहा. [ रक्ष] ` ळक-कण-कनं-कर-दिशीं-करिवि. ९ चकु-कण; झक- 
. र्‍्याघ--खी. (रेघ) चेहरा; हजामतीतील एक मकार. मोद | कण, २ झटक्यांत; क्षणांत. [ लक-खूख ] 
पहा. -वदलापूर ३७. [ रेघ अप. ] ळकचे--अक्रि. (गो.) तोल जाणें. 


ऱ्याऱ्या--ज्ञीपु. लहान मुलांचे रडणे; ट्यां ट्या. be बसरा १ (प्रः) लगटणें पहा. २ लोटणे; 
ड लग्‌ 2 वाढलेले म 
र र | ) हाक शष, सि का he (कों-) १ अतिशय उंच वाढलेले माडाच्या 
ऱ्हद--पु. डोह; नदींतीछ खोळ पाण्याची जागा. “तेय ज्ञान | जातीचें झाड. ३ (छ. ) शरीराने करस उंच म 
हर! आल्हावले । तुझे आंग। › -भाए २६९. [ सं. हद ] मनुष्य. [ लांकूड ] ba स kes 
स (शाप. ) एक घातु; ( ह क be हि. कबर] असल 
सयुक्त असते. != व्हेणे-वि. (राजा. कु . 3 पताल 
त्त ह i ०, =सोक २.६०, | इमारतीची र व wa 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


लकडा 
——_्-----==== ===“ 
जागा; लांकुडघर. २ लाकडांची वखार [ ल!कूडा-खाना; हिं. लकड | लकलकार-प. चकचकाट; उज्ज्वलता; अतिशय प्रकाश; तेज. 
खानहू ] दिवी-वि. रोडका; छडा; उंच व कृश. [ लाकूड+ | लक्लकी. लकलळकी-खी. चकचकार; चकचकी; उज्वलता, 
दिवा ] ०बाळा~प. इमारतीची किंवा जळाऊ लांकडें विकणारा. | छकलक्रीत-वि. १ चकचकीत; झगझगीत, २ (ल. ) स्वच्छ; 
[ हिं. ] ळकडा-पु. १ मोटी काठी. २ वाळलेला, रोड झालेला | निर्मल; नामी; लक; लकपक; चकपक ( मचुष्य,वज्न,सामान इ० ). 
मनुष्य. “ त्याचा लकडा वळला. ! ३ वाळलेला व ढाकडासारखा | ३ ( उप. ) साफ; उघडा; नागवा; सुनका; सुना. दोन डागिने 
_ कडकडीत झालेला पदाथे ( कपडा, भाकर, वाळलेछे काड इ० ). | होते ते चोरानें नेळे आतां ती लकलकीत झाली. ? ' झाडें तोडून 
लकडी-सी.|१ लाकडाप्रमाणे घट्ट होईतोंपयंत क़्ढविलेला उंसाचा | मोदन रान लकलकीत करून तेथें किला बांधू लागला. ? 
रस; छाकडासारखा कडक झालेला गुळाचा पाक; . गुळाचा एक| ळक्(ख)चा--पु. वातरोग; अर्धोगवायु. 
रकार. २ लाकूड; काठी, जोंधळ्याचा एक रकारः [ हिं. ] (बाप्र.) लकसप(फ)कस, लकस चकख- क्रिवि. (व. ना. ) घाई. 
कडी वांचुन मकडी वठ(ळ)त नाहीं-माकड्येशदि सोम्य | इन.  लक+-स(सहश) द्वि. ] 
उपायांनी वंद होत नाहीत, त्याला मारच पाहिजे. [ लांकृंड-- 
माकड]. कडी कोट-उ. लक्बओोट पहा. ळकडी पूळ-उ. न कदुतराची एक ज याची दूम नेहमीं 
र लाचा! पलः काकडी पढी- दी. | व पस ली असते, मानेचा झोंक नेहमीं पाठीकडे 
(कों. ) होळीकरितां मुलांनी घरोघर फिरून मागितलेली लांकडें, असतो. -मराठी द रें पु. (आ. ४) ए. ६८. [ अर. लक्का ] 
ओंडके ब गवत इ० (व्यापकार्थी ). ळकड्या-वि. उंच आणि | छैक खी. तंबाखूची एक जात. कृष्णा आणि गोदावरी या 
उकडा. [ लकड ] नद्यांमधील भागांतील तवाखूस म्हणतात. -कृषि ४१९. [ सं. ] 
: छकडा-प॒. १ गळ्याशी लागणारे, ओझ्यासारख वार-| छंका--खी. १ रावणाची राजधानी. २ सिंहलद्वीप; सीळोन 
- णारे, निकडीचे काम; निकड; तगादा; नेट; ओझें ( देणे, संसार, | वेट. ३ राक्षस, वानर, झाडें इ० कांच्या दारूच्या केलेल्या 
इ०चं ). ( क्रि० लावणे; लागणे; वसर्णे ). (वाप्र, ) ०लावणें- आकृती; दारूची झाडे. ४ ( विनोदानें, निदेनें ) लहान पोरगी. 
._ तगादा, निकड लावर्णे, स्वस्थ वसुं न देणें; कांहीं सुचुं न देणे. |( व. ) केस पिजारळेली, कुकू नीट नसलेली गयाळी सुल्गी. ५ 
- खकतर-री--नली. १ चिंधी. २ फाटळेली वस्तु, वज्ज | जारिणी, स्वैरिणी दी. [ सं. ] स्हु० १ (व. ) रकेत जन्मे 
३० [ सं. लक्तक; सत्‌ , टवदु-्लाय ] छकतऱ्या-ख्रीअव. १ | तितके राक्षसच-्वाईंट कुळांत चांगलीं माणसें जन्मणें शक्य नाही, 
चिंधड्या; घुडके ( वन्ञाचे ) (क्रि निघणे; होणे; काढणें). २ | याअर्थी. २ लंकेत, लेकेस सोन्याच्या विटारलंकेत पुष्कळ सोनें 
फाटकी चल्ने; जीणे कपडे. [ सं. लक्ता; फा. लतर्‌ ] असलें तरी त्याचा आपणास काय उपयोग ? ( मिळकतीम्रमाणं 
छकताड--वि. (व. ) हुज्जतखोर; कञ्जेद्छाल. [लचका+ | खभेहि जास्त या अर्थानें वापरतात ). ( वाप्र.) ०लुटणे- 


तोडणें १] अवाढव्य संपत्ति मिळण, ०होणे-(गो. ) सौंदयेवान, . सालंकृत 
लढकतुवाय--न. ( गो. ) प्रेमळपणा, प्रेम. होणें. सामाशन्द- ०द॒हनसारंग-पु. ( संगीत) एक राग. यांत, 
ळकपक--वि. चकपक;- चापचोप; ठाकठीक; नीटनेटका; | षड्ज, तीव्र ऋषभ, कोमल गांधार, कोमळ मध्यम, पंचम, कोमल 
छानदार. [ क्क द्वि. ] निषाद हे स्वर लागतात. थैवत स्वर वज्ये. जाति षाडव-षाडव. 


प छकच--खरी. १ वाईट संवय, रीत; दुगुण; खोड, * दुस- वादी ऋषभ, संवादी पंचम. गानसमय मध्याह. [ सं.] "छटा 
ज्यास डाई लागल्यापासून त्याला तोतरें बोलण्याची लकब | खी. अगणित संपत्ति मिळविणे;रुंका लुटणे पहा. ल॑केची > 
छागी. २ घारणी; पद्धति; होली; ढव. “ बोलण्याची चालण्याची, | खी. ( लेला जाउनहि गोसा विणीच्या वेषांत असणारी शिवपत्नी, 
Cr छक्रब, * ३ आसक्ति; व्यसन. [ अर. लकव्‌=टोपण ह ) १ जिच्या अंगावर एकहि दागिना नाहीं he ढी, 
र ह रोडकी स्री. २ ( सामा. ) अळंकाररहित सवाष्ण स्री. ज्याव* 
2 चकचकीत; झणझणीत; लक्क (वीज, | खोगीर, जीन वगैरे Be असा रोडका घोडा. लंकेश्वर 
7 इ०प्रमाणे ); दिपल्याभ्रमाणें. ( क्रि० करणें; होणें ). | पु. लंकाधिपति रावण. “ अहो रानींचिया पाठेखाइरा । नेवाणे | 
ह] र लक़ळक करतात ती. र [ अनुकरण; ल्क करविले छकेश्वरा 1?-ज्ञा ११.२३. [ लकानईे्वर ] लकोद्य-इ. 
लत येणें. कालचे य दात मुळ डोळयापुढे लकल दोणं; | तारे, अह, राशी यांचा सीलोनांतील उद्यकाळ. यास चरसंस्कार 
sts उपासानें आज डोळयांपुढें सक्लक करतें. | करून वाटेल त्या ठिकाणन्न त्या त्या खगोलांचे उदयकाळ 
अनि, १ चकचङणें; प्रकाशणें, २ लकलक करणे. | येतात, कारण या वाहरावरून पहिले याम्योत्तरवत्त जाते अस 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ग 
़ 


>>>>-"सब््च्््व्व्त्त्व्व्व्न्व्व्व्त्वन्त््साबनुीडब्य ला 


क. ण मम म णम ०-८ ५ २  ाा ऱ>>>>>><>>"्क् मा 
मानतात. हें उज्जयिनीच्या याम्योत्तरवृत्तावर आहे. ` मेषाचा| लकक्‍कण, लक्कन, लक्‍्कर, छक्‍्कदिशी--क्रिवि. १: 
ढकोदय चार घटका अडतीस पळे, छककण-कन-दर-दिशी ३० पहा. २ झटकन; चटकन; परवन;क्षणांत. 
> लक!टणे--अक्रि. अतिशय चमकणे; लख रख करणे; लक- | [ ध्व. ] नड द 
लकणे; झळकणें, [ लकलक ] ळकाकणी-खी. चकाकणी; चम-| लकतर--न. लकतर पहा. 
कणी; झळकणी. छकाको-जी. चकचकी; चकाकी; उज्वल्ता;! स्ृक्ताळ--वि. ( व.) वेशरम; निरेज्ज. ७कताड पहा. 
पराकाष्ठेची रोषणाई, तेज, तजेछा. [ लकलदी ] लखणी--खी. पेंग; झोपेमुळें येणारी डुलकी. ( क्रि० देणं ), 
लकार-ऱ्या, लकारविल्हा-विद्ह्यांतळा--वि.(लत्राड, | २ ( कु. ) झोंप. छखणे-अक्रि. ( कु. ) पंग्णे; डुलकी यणें. [स 
छच्चा इ० शब्दांचा ऊ नें आरंभ होतो यावरून सांकेतिक) | लखन्हालणें ] 
` लबाड, च्चा; लफेगा इ० लकारी-खी. (संकेतिक ) लवाडी; | लखपचोतरी-च्री--खी. १ (लाख संख्येनर आणखी पांच) 
इच्चेगिरी. लवाडी शब्दाशी हा जोडन योजतात. जसें- लवाडी | खोटें किंवा भरमसाट अवास्तव वोछणे; बाता; गप्पा. २ (कांहींच्या 
कारी. मतें लाख सारविणें यावरून) पोकळ जिल्हई; दिखाऊपणा; असत्य 
लक्रारी, ळकीरी--पु. एक जात ब तिच्यांतील एक व्यक्ति. बोलणे; खोटेपणा ( मनुष्याचा, दृश्याचा ). - वि. दिखाऊ पण 
हे लोक लाखेच्या वांगड्या, केगण्या व इतर अलंक्रार करतात व |प्रोकळ; :दिसण्यांत चांगला पण खोटा; नकली. [छाख+पच(पच )+ 


रोगणें ( वारनिस ) देतात. [ लाख+ऋरणे ] उत्तर] छलपचोतऱ्या-वि. खोट्या, निराधार गोष्टी सांगण्याची, 
: ल॑किन कांठ--पु. ( नाशिक ) जरीच्या कांटाची जात. | वाता झोकण्याची खोडी असलेला. नी 
-ज्ञानप्रकाश ९.१.१९३१. लखपति-ती--प. लक्षाधीश; लाखों रुपयांचा मालक. [ सं. 
लक्िरी--लीपु. ( सामा. ) लकेरी पहा. लक्ष+पति; शुज. ] [ 
: लकोर--खी. रेषा; रेघ; पट्टी; ओळ. [ हिं. ] . | लखमा--प. ( क. ) अर्घोगवायु; लकवा पहा. 


कीरी, लकेरी--ख्री. ९ तेज; चकाकी; जिल्हई, २(छ.)| छखळख--ली. १ चकचकणें; चकाकणें; चकमक; लकलक 
माधुयै; मोहकता; छवदारी; चित्ताकषैक गुण ( गाण्यांत, वोल- | पहा. २ तीन क्षुधा; वखवख. ( क्रि० सुरणें ). [ध्व. ] ळखड- 
ण्यांत इ० ). ( क्रि० मारणं ). ३ चुणूक; छटा; वास; गंध ( रंग, |छखड करणे-अक्रि. वखवख करणं अधाझासारखें वागणे. [अनु- 
स्वाद, राग इ० मःये एखाद्या परक्या गुणाचा ). (क्रि० मारे ). |करणवाचक ] छखखखणे-अकति, १ ललक; चमकर्णे. २ तीब्र 
` “ओल्या रंगांत कोणत्याहि रंगाची लकेरी पाहिजे असल्यास... ' | क्वा लागणें. [६्व.] खरखर, लखलखी, टखळखीत- 
-मॅरट २३. ४ कांट; किमारी ( किनखावाची, जरीची, रेशमाची |लकलकाट ६० पहा. - 
३०). ‹ या दुपट्याचें सुत चांगरूं आहे पण लकेरी चांगली नाही.” | ळखलळाभ--अ. (लाख रुपयांचा लाभ ) १ अतिशय मो ; 
[ब्‌ !] लाभं. “ आपली मेट झाली हाच आम्हास लखलाभ झाला. ' २. 
रुकोळक्क--बि. क्रि.वि. लकलकीत पहा. ' झाडे तोडन मोइन | दुकानदारापासून एखादा जिन्नस विकत र र 
रान खकीलक्क करून तेथें किल्ला बांधू लागलें. ” इकास तो लाख रुपयांच्या st र र 
` छकुच--न. एक फळ; लिकुच. ' लकुच कटुचि अमृतकरा- विण्याकरितां दुकानदार उद्गार काढतो ते ह नकर] 
करीं हीं शकेरेंत घोळविला । ? -मोवन ९.६८. तुला लखलाभ असो. ' [ सं. लक्षरलाभ; जर आ 
- खक्क-क्न-रल--न. १ वीज इ० कांचे तेज स्फुरण होणे लखलो(ळू)र, का सान झोड] 
किंबा तसा भास. होणे; लकलक करणे; चक्क; चमक. “ अकस्मात [रेळचेल, -वि.क्रिवि. विपुल, प्रचुर; रेलचेल. [ » 
ज चसकतांच माझ्या डोळ्यापुढे टक झारे.” २ आकस्मिक 
पि; आकस्मिक दुःखाचा धसका; धक्का. -वि. १ स्पष्ट; ठस- 
व्सीत, २ चकचकीत; झगझगीत इ० लकलकीत पहा. ३ उघडा खानग 


चेव; अगदी नागवा, ३ कफल्लक; निर्धुत; उघडा ( नमन गोसावी ). छ 
५.छानदार; सुरे dS ; ' कारी, लकेरी पहा. [ लाख; दिं. ल्कहिरा ] 
'छनदार; सुरेख, [ घ्व. ] (वापरः) छक्क भाषडी कडा ता १ पाकीट. २ वंद केलेले पत्र. लाखोरा' पहा. 


॥ खातें अपवाद ३०. [ लिदिणे+पढणें; हिं. लिखापढ ] 


उज्ञो- 
श ( गो.) नसता खचच करून ऐट मारणे. ळग--पु. १ खांबांवर आडवी टाकलेली तुळई. २ आघार; 


र, अबको काला लगा पहा, ३ पुली. अवयय, अंग, खांदी इ० सोडली असत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लखापडी--ली. (युज.) पत्रव्यवहार. लिखापढा पहा. * 
“ निरेक लखापडी कमी करण्याबद्दळ नियम. ' -( बडोदं ) ` 


खेरा--उ. लाखेचे दागिने करणारा किंवा त्यांस झिखदे 


= 


छग [ २६५८ लगत 


ती तुदून न पडतां ज्याच्या योगानें लोंबत राहते तो अंश. ४| 'छगड--ली. माकण; पशूच्या पाठीवर घागर ठेवण्याकरिता 
संयोगसूमि. ५ जोड; दुवा (दोन पक्षांतीळ, वाजूंतील, व्यक्तीं- | केढेली लाकडी किंवा लोखंडी चवकटं; पशूंच्या पाठीवरील घागरी, 
मधील.) [सं. ल्ग] (वाप्र.) लगौ अस्णे-संबंध असणें; लगट पहा. “ नदीच्या गांवी लगडीनें पाणी,आणतात. ? २ ओशन, 
लागू असणं. ळगीच काम-न. ज्यांत छपराला ल्गीचा आधार |-शर. 
असतो तो इमारतीचा प्रकार. याच्या उलट पिढ्यांचे सिवा| छगडणे--अक्ति. १ लगट करणें. लगटणें पहा. २ फर 
पिढ्यापाराचें काम. पुष्पांनीं गजबजणें. * सत्संगाचे निजमेळीं । परमाथे जाय पाल्हाळी । 
ल( ल॑ )ग--जी. (कारकुनी शब्द) दुकाल्मी यादीपॅकीं | ऊगडोनि ये स्वानंदफळीं । सबैंकाळीं सफळित । ! -भारावाल १, 
एखादा कालम अपुरा राहिल्यास तो दुसऱ्याच्या बरोबर करण्या | १६. 
साठीं पहिल्या कालमांत रकमेच्या ठिकाणी झून्य व पुढें ग| ळगडण--भक्ति. लंगणें; एक पाय अधू असल्यामुळें दुसऱ्या ` 
शब्द लिहून पूणता करतात ती. [ लागणें; किंवा फा. लन्ग्‌= | पायावर भार देऊन घालणें; पाय काढीत, वेडेवांकडे चालणे. [ सं. 
लंगडा ] लगपूज-न. वरीलप्रमाणे रकमेच्या ठिकाणी लिहिरेछें | रग-रंग; फा. लंगीदन; हिं. ठंगडना ] लंगडणी-स्री. एक पाय 


अ ——्््—्््््््््््््््््््््््््््््््््््ि्ि्ि्ि— ~ == 
ooo 


पूज्य. ( क्रि० घालणें; देण; मांडणे; लिहिगें ). अधवट किंवा न टेकतां उड्या मारीत चाएणें. छंगडदीन-वि. 
` लंग--न. (कुः ) ल्हान माशाचे जाळें. लंगडाऱ्या मनुष्यास थड्ेनें म्हणतात. ळंगडशाई-झादी-ली. ! 
छंग--वि. अतिशय क्षीण व अशक्त झालेला ( दुखण्यानें, रगडत चालणें, ( क्रि० घालणे ). २ छंगडीचा खेळ. एक पाय 
उंपासानें ). [ लंगणें किवा लेघन ] आखडून धरून दुसऱ्या पायावर उडत चाटणे. ( क्रिं० घालणे; 
छंगचो-यु. ( कुं. ) चिमटा. करणें ). -वि. लंगडा. [ लंगडा ] म्ह० लंगडशादी पायांत वादी, 


ळगट--पुखी. १ नेराचा व निश्चयाचा पाठलाग (सामा-| ळ॑गडा-वि. १ एक पाय आखूड किंवा अधू असळेला. २ अधू; 
न्यतः एखाद्या विषयाचा,वस्तूचा ); ( शब्दा: व ल. ) श्तीचा व | पंगू; हृतशक्ति; विकल; व्यंगी ( पाय, हात इ०नें-मचुष्य, पश्च). 
बुद्धीचा अत्यंत उपयोग करणें; संघटित व ;नेटाचा प्रयत्न. २|२ (छ, ) ( एखाद्या जसूर असलेल्या मनुष्याच्या किंवा वस्तुच्या 
जोराचा हल्ला; चालून जाणें. “तो एकदाचि कोप ससप्तक योध | अभावासुळें ) पंगु; कमजोर; निकामी. (काम, यंत्र, ६०). 
संघ करि लगट । ' -मोकणे ३३.२१. २ पाठ न सोडणे; चिकणे; |" एक वैछ नाहीं यामुळें नांगर लंगडा झाला. ? स्ह० रंगडच्या 
पिच्छा पुरवणे. ३ -ली. दाउ मैत्री; घसण. ( क्रि० करण; लावणें; | गड आन गांवखोरी पण चरेना. ळंगड़ी-खी. एक खेळ; एक 
घालणे; पाडणे. ) -वि. चिकटुन राहणारा; पाठ न सोडणारा; पाय दुमडन दुसऱ्या एकाच पायानें उड्या मारीत चाले. ' 
चिकट, “ रामभाऊंचा मुल्गा किनई फार लगट आहे.  [ लागणें] | ०कोरिंबीर-खी.' एक मुलींचा खेळ. -मखेु २७१. ०खबवः 
(वात्र) करणे-( वाईट अथी ) जवळ जाणें; अंगाशी अंग लावणे, | ङग. तुटपुंजे, अश्रयोजक, अप्रमाण कारण; अपुरे निमित्त; असमः 
-सक्रि, १ चिकटविषें; चिकटण्यास छावणें. २ मिसळणे; | पैक कारण, * वजनदार पुढाऱ्यांनां कांहीं लंगड्या सबवीवर प 
भेसळणें. “ श्रीवथेनचे सुपारींत भोंवरगांवची सुपारी ळगटतात. ? | डे, -के १७.५.३०. 
| ३ ढकलणे; दपरणें; लारणें; रगडणें; रपारणें. -अक्रि, १ चिकटणें. ळगडत( थ )गड--खी. (साहित्य किंवा फुरसत नसल्या 
पावसाचे योगानें सगळे कागद एकास एक लगरले. ? २ (छं. ) | सुळे ) काम अपुरे करणें; रपाटणें; रगडंणें, * लांकडें पुंरती 
दाट घोंस लागणें ( फळे, फुलें यांचे) लके. ' पीक पिकेछ घुमरी। | आणि पजेन्य तर आला आंगावर तेव्हां लगडतगड करून 
स्वाथे चारी छगटोनि। ' -एमा ६.३०७. ३ नेणें; मिडणे. घर वांधळेतँ केलें. ' २ अनेक मसलती, बेत योजणे; अनेक उपाय, 
खटला स्वर्गाचिये सीमा। *-मुआदि २७.४९. ४ पोचणे; |क्छूसि काढणें, ३ -क्रिवि, कसें तरी, निष्काळजीपणार्ने;, वर 
: लागणे; पावणे; उेपणे, `“ फौज येऊन किड़्याशीं ळगटली तरी [ घ्व. ] 
तुमची तयारी कांहींच नाहीं पुढे कसे £! | सं. लग] ळंगर्ण-गक्ति. ( प्र.) रुंगडणे; लंगडत चालणें. 
छगर-खी. ( वरघाटी ) १ मोठी पास. २ बैलाच्या पाठी-| लंगर्णे--अक्रि, दुखणेकरी, रोड होणें; वाळणे. [ सं. रष ] 
वर-पाणी आणण्यासाठीं-ठेवावयाची लोखंडी चौकट; लगड; लगत--खरी. १ जोड; संधि; जोडलेपणा; समीपता; गि 


माकण. 
र असणें ( जमीन, शरीर इ० च). ‹ या स्थळास नदी 
खाड यु. बहिती ससाणा; कावळयासारखा एक मांसभक्षक | आहे. ' २ सोयरीक; नाते. ३ दाट परिचय; घसण. “ ही गोट 
करना कठे बारोबाट। ऐपो २२: त्याजपाशी बोलायाइतकी त्याची झामची.ल्गत नाहीं. किले”. 
ळगड-- सी. सोने, चांदी इ ादूची कंबर, वीट, १ जवळ; समीप; सत्ति. ° दसरा नवरात्राचे तमत आहे रद 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i र्र ड 
oo 
कोण्ही नवरात्रांतच धरतात. ', २ लागोपाठ; लगोलग, " लगत तीन | पीठ, भाजी र्शीं हसक जमल 
SE ३० शब्दांशी विशोषणाप्रमाणे 
दिया पाठविल्या तेव्हा तो नून आला. ' २ अह्मे; खंड |ोळा; शता ( देल, कागद, पाने इ०्चा) न 
न पडतां ( कालाचा, स्थलाचा ). * एथून लगत तीन शेते आमची | ळगदा--पु. १ लाखेचे पुरण; लाखेचे मढवण ( दागिन्यांना 
आहेत. * [ डाग ] सामाशम्द- ०मजकूर-पु. परिच्छेद, भाग न | केलेळे ). २ बांगडीचा एक प्रकार; लाखेनें मढविलेली बांगडी. ३ 
पाडलेला ( लेखी किंवा तोंडी ) मजकूर; लागोपाठ मजकूर. तुटक (छ. ) खोरे सोनें, र 
मजकुराच्या उलट. ०लाखोटा-पु. १ हुंडीपत्राचा इ० मजदुर छगघग--ली. १ ( घाईने, चलाखीने ) जागे, येण 
ा 3 ‘ इने, चलाखीने ) जाणे, येणे, कास 
आंत लिहून त्याच हुँडीपत्रास चिकटवून पाठविळेला कागदाचा | करणें; झटपट; लगवग; चपलता. २ क विकी [ घ्व.] 


es 


_. हाखोदा;हुँडीला चिकटविलेली आणि हुंडीवरोबर घडी घातढेली | ळगघगी -ग्या-वि. चपळ; चल, ख, [खग ] 


SE OS OI 


सुचना आंत असणारा लाखोटा. २ आंतील मजकूर व वरील पत्त | ळगन--न. (अ. ) लम; विवाह. [ सं. लम; हि. लगन ] 
निरनिराळ्या वेदावर नसून एकाच बंदावर असतात ते पत्र, पत्र'व | छगनकळा, लगनघरका, लगनचिही, लगनचुडा, 
डाखोदा एकच असा प्रकार. ०हुंडी-्ी. सुचनेचें पतर सोबत | लगनटका, छगनटीप, ळगनसराई-सपकळा ६० पहा. 
असलेली हुंडी. ळगता-पु. १ संवंघ; जोड; जवळजवळ असर्णे| ळगफग--क्रिवि. जोराच्या वाऱ्याने कपडा इ० कांच्या फड- 
(देशांचे, पदार्थाचे), २ शेजारीं, भिइन असणारा प्रदेश; सरदृद्द-| फडण्याप्रमाणे आवाज होऊन; फडफड. [ ध्व. ] 
प्रदेश; सीमाप्रांत. “ यंदा करनाटकचें लगत्यास चांगळें पीक आले.? | लगबग--जी. १ घाई व गडबड; त्वरा; उतावळी. * लग- 
-वि. लागून, जोडन असलेला. ०ज्ञाब-पु. १ लगतलाखोटा; | बग उठतां हे राजअन्येस जाली । ' -सारुद ४.७१. २ झटपट; 
हुडीबरोबर घडी करून हुंडीला चिकटविठेळें हुंडीच्या सूचनेचें | चलाखी. ३ उत्सुकता. -किवि. (काव्य ) घाईने; गडबडीने; त्वरेने; 
पत्र. २ हुंडीच्य़ाच लिफाफ्यांत लिहिलेली हुंडीसंवंधी सूचना, |ळगबगा-शे-क्रिवि. ( काव्य ) घाईने; गडवडीनें, “ लगबग 
जाव. ०ळाखोटा-पु. लगत लाखोटा पहा. ०लोळ-प. १ मागें | येईका । ' -नव १३.११२. ळगबगी-ग्या-वि. सदां घाई अस- 
झोंबणारा वल्नाचा घोळ; मागें फरपटणारें वन्न. २ मालिका; माळ; | ठेला; अतिशय उतावीळ. ळगवशून-क्रिवि. ( क्वचित काव्यांत 
हांवण, ( क्रि० हावे; लागणें ). ३ शेते, मळे, झाडें इ० कांची |ब अशिष्ट भाषेत ) घाईने; गर्दीने. [ गवे क्रियापदापासून ] 
हांव मालिका; आध्रितांची, पदार्थाची, साधनें-उपरणीं यांची | लगभग--करिवि. ( चुकीन ) सरासरी. ' लगभग वारा वर्ष 
होंबल्चक मालिका, गाडी. लगताळ-लीपु. माला; माळका; | झालीं त्या गोष्टीला. ? [ ल्गोल्ग हिं ] 
हार; एकसारखा क्रम. ( क्रि० लावणे; लागणे ) . ऊगताळा-| लगम-खीप. लगाम पहा. 
ळ्या-वि. १ चिकट; पाठ पुरविणारा, तेलंगभट. २ अंगावरील| लगर--खी. (प्रा. ) (मोत्यांचा, फुलांचा) सर [1] 
वख्राचा घोळ मागें टाकणारा; कपडे फरपटबीत जाणारा. (ल. )| लगर--वि. (आरं. ) आडदांड; उमेट; बंडखोर. [ छंगर रर) ] 
गवाळ; भोंगळ. ळगती-वि. १ विवाहानें सवध असलेला; सोय-| ळंगर--ज्री. (व.) छांवण; मालिक. “ माठांच्या डब्यांची 
रौक असणारा; सोयरा; नातेवाईक. ' तुम्ही पडला श्रीमंतांचे लगती, लगर लागली. ' -वि. (व. ) दीतर; चंगर. छंगरी-वि, लंगर, 
तेव्हां तुम्हास असे कें बोलावें १? २ स्नेहाचा; प्रीतीचा. [लगत]| लंगर-पु. १ गल्वताचा लोखंडी नांगर. २ लोखंडाची मोठी 
लगतग--खी. १ एखाद्याने ठेवलेली ठेव बळकावणें; लबाडीने |साखळी. ३ (ल. ) साधारण प्रमाणापेक्षा मोठा, अवजड पदाथे 
चा अपहार करणें, २ एखाद्या धंद्यांतीळ लवाडी; अप्रामाणिक |( दागीना; तोडा; सांखळया, दोऱ्या इ० ). ' सव्वा शेराचा रंगर 
9 ज्याने हातामधी घातळा। ? -ऐपो ७१. . ४ चुना, पोहे इ० 
ळगत्या--जीअव. लकतऱ्या पहा. ( क्रि निघणे; काढणे ) | कुटण्यांचे एक यंत. ५ यया याड च 
छगद्न--न. (राजा. ) ( मांस, कणीक इ० च्या) गोळ्याचा | अन, शिघा. “ अनुद्दत लगर वाजे । स द्रव 
हाताने, तोंडाने तोडलेला तुकडा; लचका. ( क्रि० घेणे; तोडे ) | शहर मजरी पेशजी मोगलाई अमलांत दररोज रंगर पांच सात 
[कगरा] पड़े धान्याचा चालत होता. ' -वाडयोमारो २.२७२. ६ मठ. 


हेला ,) ०तोडणे-(माण. ) जत्रेत खंडोवापुढे 
खूगदा--पु. १ लादा; भिजवुन, चांगला मळून गोळा |[ फा. लड्गर ]( ला i ब्दः 
(इना, चिखल, कणीक ३० कांचा ). २ एक घास दोईछ एवढा | पुजार्‍्यांने ठोखंडी सांखळी तोडणे. सामाशब्द- ०खलाना-यः १ 


मॉस इ०्कांचा गोळा; छचक्रा. ' रिपुहृदयांचे चि तोडिती लगे । | अवाढव्य, विस्तीणे कारखाना. २ Be जय न लागणे 
SEDER ३ घद्र पदाथे ( चिघळणारा गुळ, पळपः कठिण अशी को वदा se त स 
भात ३० ), ४ ( समासांत ) पचपचीत ब मऊ ( भात, जयंतीच्या वेळीं ज त्यांत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- २६६० लगे 

न्य वी 
बेल त्या माणसाला भोजन करण्यास सुभा ठेवण्यांत आलेली दोन बोटें जोडीदाराच्या गालफडांत. घालून त्याला चीत काणे, 
होती. ? -प्रबोध ( घुळें) १६.१.३६. ०ल्लानी-वि. १ अवाढव्य | [ फा. लिगाम्‌ ] (वाप्र. ) ण्वाठण-माळा घालणें. ढगामी-_ 
व भव्य ( कारखाना, धंदा, लवाजमा इ० ). २ अडाणी, आड- वि. १ स्वाधीन; अधीन. २ व्यवस्थित; शिस्तवार. याच्या उल्ट 
दांड लोकांची टोळी. ०दोर-प. गलवताच्या नांगराचा दोर [ दे. ] बेल्गामी , ळगामीं_किवि. हुकुमाखार्ली; ताब्यांत; शासनाखाही, 
०हाडाचा-वि. मोठ्या हाडाचा; मोठाड; जाडजूड; धट्वकडा. |( क्रिश असणें; चाळण; वाग १; लागण; ठेवे; चालवणे; आणणे; 
ङंगरी काम-न. ( लंगरानें केल्याप्रमाणे काम ) जंगी व बेडौळ | ढावणे) 'हा जन तुमच्याचि असे इतरा कोण्हाचियाहि न ल्गामो।! 

-मोवन ४.६६. -भाव २४. 


लंगर 


nn से - 


मनुष्य; फाजील वाढलेला, लोठ्या माणूस. 
ळंगरू-वि. घोड्याची एक चाल, -अश्वप १,१९४:| लगाव-यु. १ नेम; रोख ( एखाद्याजागीं तोफ इच्या. 
[ लुगडी १ ] माऱ्याचा ). “ नगरच्या किक्र्थास सिंगारकडून लगाव आहे. ' २ 


छगळग--खी. १ घाई; उताविळपणा; त्वरा; धांदल. (क्रि० संबंध; संधान. या शब्दाचे हिंदीत यापेक्षां जास्त अथे होतात, 
करणे ). २ (ना. ) आधाशीपणा. -किवि. जलदीने; झपाट्याने |[ लागणें; हिं. लगाऊ ] - 
( काम करणे, जेवणे; इ० ) [ सं. लम; म. लग द्वि. ] गलगां-| ` लगाव(वि)णे--उकि. ( चाबुक, काठी ३०कांनी ) मार; 
ठोक देणे. [ हिं. लगाना ] ( शिब्या ) ळगाद्वण- शिन्या देणं, 


क्रिवि, लगबगीने. 
लगविणें--सत्रि. लगाविणें पहा. . । ळगिन्या चेछ-पु. कालवडीशीं ल्न लावून मोकाट सोइ- 
लगहीन--न. (कों. ) गवंडी कामाचे हत्यार, लेला गोऱ्हा; सांड; पोळ. [ लगीन+रैल ] 
- छगा--ु. ( विणकाम ) सुताचे ५ किंबा १० थोक एकत्र लगी--खी. १ निशाण; पताका; झेंडा. ( विशेषतः स्वारी- 
ताणुन केलेला ताणा. पुढें चालवीत असतात तो ). “ जाधव चवाण घोरपडे घाटगे लाया 


लगा--पु. १ घिरा; लग. २ (छ.) संबंध; नातें; धागा | भडकती जरी । ? -ऐपो २३२. २ खांबांच्या माथ्यावर ठेवलेली. 
दोरा; सूत; संवंघाचें, दळणवळणाचे साधन. ( क्रिश लावणं ), ३ | तुळई; ग पहा. [ सं. ऊणुड; सं. लग; हिं. लगी; म. लग ] ` 
(संघी, लक्ष, उद्देश या अर्थी ) लाग पहा. ( क्रि० लावणे ) ४| छगीत--वि. ( व. ) लागवडीत असलेली; वहीत ( जमीन ) 
आश्रय; आधार. “रक्षी द्रोणीतं जो दृढ होतो आयुचा लगा| लगीत--वि. (व. ) पुष्कळ. 
मरणी । ' -मोकरणे ११.६९. [ लग्‌ = संयोग होणे] णबांघा-| छगीन--न. ( प्र. ) रम पहा. [ अप. लभ ] ळगीन गो” 


दा-यु. १ संवंध; अंग; वंधन ( नात्याचे,मित्रतवाचें ). २ आश्रय; | लगीन घटका, लगीन घर, लगीन चिठी, छगीनचुडा, _ 


आघार. ' आम्हास एयें कोण्हाचा ल्गाबांधा असता तर भिक्षा | ळगीनटका, छगीनरी प-लमगो्, टझघटका इ० पहा. लगीन 
कशास मागितली असती? ३ देवयोग; नेमानेम;छागावांधा पहा. | न्हाबप-क्रि. (गो. ) लम्ाचा सोहळा उपभोगणं. सराई” 
“ ढ्यावांधा जसा लागला असतो तसे घडतें. ' ४ पूर्वेजन्मींचा साडा-खी. लम्सराई-साडा पहा. 


संबंध; ऋणानुवंघ. [ लागणें+बांधणें ] छंगुरा, ळंगुरी, ळंुरीयार, छंगूटबेद- टंगोटा १” 


लंगाड-न. (गो.) टवाळी. पहा, 
*ळगाम--लीपु. १ घोड्याला ताव्यांत ठेवण्याकरिता ब वळ-| 'रणुंडा-पु, लरोंडा पहा. 
विण्याकरितां त्याच्या जवड्यांत अडकविछेली लोखंडी सांखळी, छंगूल--न. रॅ पूट, [ सं. छाँगूळ ] 


कडी. सुखयंत्रण. उभा लगाम, करवती लगाम, कडोळी-ळ्या| गू, ळोग--क्रिवि. (व. ) प्त. ' घरालगू ये ' [हिं ग 


लगाम किंवा कडाळे, कड्यांचा खाम, काट्या किंवा 'काटे| लगे--उड़ा. एखाद्यास उत्तेजन देणे, चेतविणे, या कामी 
` लगाम, काटेकडी लगाम, कुऱ्हाड्या लगाम, साकळी लगाम, | योजावयाचा शब्द. धन्य | वाहवा ! भले | [ लागणे ] ढोल 


सुतळ्या लगाम असे ळगामाचे कांही प्रकार आहेत. . तव भुज | खी. चटपट व चलाखी (कामाची ). ( क्रिश लागणें ). 7 


या तरलश्रीवडवावदर्नी 'ल्गाम हा वा! हो। ' -मोकणे ७.१४, | ( कोल्हाटी, भोरपी, गारुडी इ०कांनी ढोलकें वाजवून जलद वं 
` २बरील सांखळी, कडी अनीनीळा "किंवा जेराला लावुन केलेळे | पुन: पुनः उच्चारलेला उद्गार ) झपाट्याने; चलाखीने; चट 


नियत्रणसाधन; बादी. ३ स्वाधीनसूत्र; सागेदश्कत्व; व्यवस्था; | व जोराने (चाळू काम, एखादी करिया, चळवळ ). (क्रिश लाव! 


दिशा दाख़विण; ताबा. न्या फौजेचा छगाम बक्षीचे स्वाधीन | चालणे; करणे ). लगेधूम पहा. [ हि. ल्गीडहूल ] वे 
आहे त्यास वद्य करा म्हणजे झालें. ' ४ कुस्तीचा एक डाव. जोडी-| ळगे- क्रिवि. लागलीच; लगोलग पहा. [ लागणें ] "त 
दाराळा खालती बरून घोड्याला लगाम देतात त्याप्रमाणें आपली | करून-क्रिवि, घाईने ब अर्धेवर; कसें तरी. ' पाऊस डोईवर अ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क... 


- ३० कांचा ) [ फा. हिं. ] ल॑गोटीयार-मित्र-पु. बाळमित्र; 
-स्हानपणीचा भित्र. स्ह० सर्वाशी गांठ पडावी पण छूगोटीयाराशी हेतु 


EOI कोसा व्यं 


ह्गेसां दद | -> 
ह... ११. 0 त 


= 
तेवहां लगेतगेकरून एकदांचें. घर शेकारून घेतलें. ! ०तार--क्रिवि.|. छगोळ( खा )ग--करिवि. र 
(बः); एकसारखा; मध्यें .खळ न पडतां.  लगेतार बारा वर्षे न पडतां; क अविरत. a ती ल 
नोकरी केली. ? [ हिं. लगातार ] ०धूम-क्रिवि. झपाटयाने; चट-| . खम्गा--॒. १ संधि. (ना. ) २ संघान; वश्च 
पटीने; जलदीने; न स ( क्रि० पळणे; घावे, जाण; || स. हमा ] } 
येणं). हा शब्द ओरपी इ० लोक चमत्कार दाखवितांना योजि- छझ़-.-न Morr ce 
तात लगेढोल या अर्थीच पण थोड्या फरकाने हा येतो. ०ळगे-| होणे ड्‌ द सिक ह pe वध, 
खी. घाई; गर्दी; उतावळी. € अशी छगेळगे केली तर काम विघ- लागणे ). ४ ऐक्य; साहचयै..' मग लीं जेवि ॐ+कार। बिर्वीज़ि 
डेठ, सावकाश करा. * -करिवि.. घाईने; गडबडीने; ' उतावळीने.|विलसे। ' -ज्ञा ८.११६. ५ योग; मुहूत; समय. -जह्ा १६,३०३, 
£ तुमचे बलावण आलें तेव्हां लगेळगे जेवलो आणि तसाच आलों.” |" हनुमान प्रभुला भेटे ज्या लमी फार चास्ते ।? -मोरामायणे 
*्हातकिवि. १ त्याच वेगानें; त्याच दमांत; त्याच कामावरो- | ए. ६. ६ क्रांतिृत्तांतील प्रत्येक राशीवरोबर एकामायूमं .एक वर 
बर. ' तुम्ही बाजारांत जातांच आहां तसेंच ' लगेद्दात पुढें जाऊन | येणारा विघुववृत्ताचा विभाग; विवक्षित कालीं उदयाचलाशीं संल 
त्या.ग॒हस्थास बोलावून आणा. ? २ दुसरी .एखादी गोष्ट करीत असणारा राशि. ७ राशीचा उद्यकाल; राशीत सुर्याचा गमनकाळ 
असतां;. त्याचवेळी; एकसमयावच्छेकरून. ३. ( सामा. ) छाग-| ( अहोरात्रांत एकंदर बारा राशींची बारा लमे होतात ). उदा० 
लीच; पाठीमागून; ताबडतोब, “ एका शब्दावरून निराळ्या | मेष-दृषभ उम, उदय-अस्त.लम. -वि. १ संयुक्त; संबद्ध; चिकट- 
शब्दांचे वाचक असे शब्द लगेद्दात. हाने तितके करतात. ' -नि | ळेलें. २ (छ. ) निरत; आसक्त; तहीन. [ सं..]. ( वाप्र. ) 
१४६... . ०नाहृणे-विवादृविघींत सांगितलेली नह्वाणीं ब दुसरे संस्कार 
ळगेखा--लीवि. (अरिष्ट) जरूर असेलं तितका. [ लागेल-| करून घेणें. सामाशन्द- ०क-पु. हामीदार; जामीन. ०कळाः- 
लागेहसा+-असा ] | खी. लम्रसमारंभामध्ये नवरीच्या चेहऱ्यावर दिसणारे किबा दिस- 
: ` छंगोट--पु. १ सुगोटा; मोठी लंगोटी, २ तालीम, झस्ती तसे वाटणारे तेज, खवटवी. ०कार्ये-न. मंगळ काये ( लम, सुंज 
यासार वापरावयाची चढी, [ हिं: ] ०पेच-य. ( मठविद्या ) एक | गर्भाधान इ.) [ से. ] *कुंडळी-खी. जन्मकार्ली पूर्वेडे उदय 
विशिष्ट पेंच. ०बंद्‌-पु. १ ब्रह्मचये पालन करणारा .त्रतस्थ इसम. २ पावलेल्या राशीचा दशक अंक पहिल्या घरांत मांझन तेथून डावी 
फक्त लंगोटी नेसणारा मनुष्य, सामान्य कामकरी मजूर. खंगोटा-| कडे क्रमाने प्रत्येक घरांत तदुरोधानें राशि ब त्या राशींचे प्रह 
पु. मोठी छृगोरी. लंगोडी-ल़ी. १ फक्त शुहेंद्रिये झांकण्या- दा केलेळे बारा घरांचें कोष्टक. सं. ] "गडांत-प. 
पुर्ती करगोटयांतुन ओंवलेली-खोबलेली वल्नाची पही. ( कि०|कके सिद, व्िक'धजु ब सौ मेष या समाच्या संधीची म 
नेसणे ), २ चार .सहा-बोटें रंद व हात-दीड हात. लांब असा | ( जसे, र्क ह अकर ग 
मान ब म १ एखाद्याचा विवाह किंवा दुसरा एखादा इष्ट ` 
सिद्धीस जाण्याकरितां त्या मनुष्याची केलेली शिफारस, शंसा. 
जसे-' नोकरी नसली म्हणून काय झालें, तो मुडीवर पांचशेर सोने 
घाढीळ अशी आमची खात्रीच आहे ? “हा चांगडा पतीचा माणूस 
आहे, याळा हजार रुपये कर्जाऊ दि तरी' चिता नाहीं इ० २ 
अनुरागार्ची पोकळ किंवा निरथेक बोलणी; मदतीची आश्वासने. 
*्घटि(ट)का-खी. १ लम किवा सुज लावण्याकरिता ज्योतिः 
| पान सांगितठेला सुहुते, वेळ. २ सुहुते साघभ्या- 


गुन; खंड 
वशीला. लाग पहा, 


यांठ पड नये. ' 
..लगोंडा--पु. १ एका ठिकाणीं चिकटणारा गोळा ( केसांचा, 
चां, पानांचा, कागदांचा इ० ). २ लगदा; गुंता; चिकटा; 
विकरण, जसे-.डिकाचा-रक्ताचा-चिकाचा-कणिकेचा-ल्गोंडा. रै 
'चिकरेपणा; चिकटलेली स्थिति. [ लागणे--युंडा ]. 


. ” टगोरो--जी. १ चुनें पाडण्याकरिता एकावर एक शात म र वेळ मापण्याचे अधेगोडाइति भांडे; घटि- ` » 


खकडाचे चपटे तुकडे प्रत्येकी. २| करितां पाण्यांत 2. तिः क 
: १ खेळण्यासाठी एकावर एक रचलेली रास, उतरंड, २ डाव; ठा च व अशी वेळ. ० ब्राह्मण तर जेवावयास बसळे, घरांत तूप 
he एकावरएक ठेवलेले सात. तुकडे (-क्ोऱ्या 8. नाहीँ अशी ल्मघुटिका खोळंबली आहे म्हणून तुमच्याकडे घांवत॑ _ 


| तुप मागावयास आलों. [ सं. लभपठिका.] प्रर. १ ज्यामध्ये 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क | RN | MS. 


खसनारम चालला आहे ते घर; जानोशावे घरं: २.(ल.) लमां-| छंग्या--भ. फासे, जुगार या खेळांतीळ एक संज्ञा. `> ` | 


तल्याभ्रमाणें माणसांनी गजबजलेले, -फार गडबड चालली आहे| * लंघंणे--भक्रि, १ क्षीण, अशक्त होणें. २ थकणे व: वेगे 
असे घर. ३ लमासारखा भरमसाट खचे चालला आहे, आनंदी- |( रोग, उपवास, श्रम यांसुळें ). -सक्रि. ( काव्य ) १ ओलांडणे; 
आनंद आहे असें घर. ०खिटी-डी-ठठी-खरी.१ ल्भाचा परवाना आक्रमणे. -ज्ञा १५.३५९. “ स्वापद पक्षियांचे पाळे 1.पळती 
.(सरंकारकडन शुद्रादिकांस मिळत असलेला ). '२ ल्भमुहते ज्यांत | ढंधिती अंतराळें । ' -सुआदि ४.१०७. २ (छ. ) अतिक्रमणे, 
आहे असा जोशाने केलेला कागंद. २ लम-सुंजीची आमंत्रण- [सं.लेंघन]  ., ` Rag. - 
चत्रिका; कुत्री. ०चु('चू)डा-पु. लमांत नवरीस व तिच्या| ळंघनं--न. १ उपवास करणें ( विशेषतः पथ्य ` म्हून :}; 
बाजुच्या वेऱ्हाडणींस बांगड्या इ० भरण्यांचां विधि, हा घाण्याच्या | ( क्रिश करणें; धरणे; पडणे ). उपोषण व्‌ उपासः पह. जें 
पूर्वी होतो: ५का-क्का-पु. लम लागल्यावद्दळ घेण्यांत येणारा | नेणतां वाळक ।' लेघनचि कीं ।।?-ज्ञा १७.३५०. २ ऑंलांढरं; 
सरकारी कर (दवा चुद्राकइन घेण्यांत येई ). ०दीप-ली. लम्राच्या | आक्रमणे; वरून जाणें. ३ उल्लंघन; अवज्ञा. “ भीमभ्रिया प्रियसखी 
भुतांची यादी. ०तीथ-खी. ज्या तिथीस लमाचा सुहुत येतो ती |रवदि न साहेल लंघग गदा हें । '-मोवनं ९.१३; ४ क्षीण होणे, 
उतिथिं.'[ सं; लमतिथि ] ०थर-पुन. लमासाठीं घेतलेरें :कांपड- | ५ ( संगीत ) एखादा स्वर रागालापांत टाळणे भगर : त्याहा 
चोषेड. - थरं पहा. [ दे. ]  '०नक्षत्र-न. लमास छम असलेलें | फारच थोडा स्प करून जाणें. [ सं. ] ळेघले-छोपले-पभव, 
'नक्षेत्र. [ सं. ] ०पत्रिका-खी. वधूवरांच्या पत्रिकांवरून -लमाचा | दुखणेकरी व अशक्त; श्रांत व जजर. [लेषणे द्विः] ` : 

झुम सुहूंत नक्की करून उभय कुलाच्या उष्लेखासह : तो ज्यावर लघळ--वि. लघाळ पहा. ०पंणा-पु. लाळघोटणी; लेच 
'खिहूछ ठेवतात तो कागद. ल्माएवी याची पूजा करतात. [ सं. ] पणा. ' ह्या लघळपणाबद्दल थेरड्या, ख्रीराज्यांतून तुळा आतांच्या 
*प्याला-पु. (तिली) नवऱ्यासुलार्ने लमासाठीं मुलीकडे जाण्याचा | आतां हांकून दिले जाइल. *-ब्रांय २.४ ` `¦ 

"समारंभ; वरघोडा. -बदलापूर २६९; ` ०शुज-यु. ( ज्यो. )| लधघाळ--खरी. १ मालिका; रांग; ओळ (वस्तूंची) (कि* 
'भेषादिक लमाचा' भुजः चोरकांड. ०मंडप-पु. ल्मतमोरंभा- लावणे; लागणें ); ‹ एथून तेथून पांषरुणाची लघांळ लागली; ! २ 
करिता i [सं.] *माल-पु. लम करण्यास भ | लांबलचक भाषण; भाषणाची शेज, गांडी '( विशेषतः टाळाग- 
“म्हणून सांगितछेला महिना; लाचा मोसम. [ सं. ] ०मुहृते-न, | ळीच व निराधार). ( क्रि० लावणे; लागणे; होणे). ३ ( सामा.) 
'१ ल्मॉस भ अशी वेळ, सुहुते. याचे दिवा, गोधूळ किवा | दीधेसूत्री,नीरस बोलणे. [१ सं. लघ्वीस्लहान गाडी+आली=ओंळे] 
गोरज आणि रात्रौ असे तीन प्रकार भाहेत. २ (लभ आणि सुहूत| लघाळ--वि. '१ पुढेपुढे करणारा; लांघवी; लघळ; ` लाळ 
=मोहतरं, कमी दर्जाचें लम ). लमकाये पहा. [सं.] ०चेळा- | घोंट्या. २ अतिशय बडबड्या; बोलका. ३ लोचट; चिकटे 
खी. ल्झघटिका; लूम लावेण्यांची वेळ, “ त्रिवेणीसंगमी तिसी |कोडगा. ०की-खी. १ लघळपणा. २ गप्पा; अतिशय बडबड. 
सांधियेही लम वेळा | *-मध्व ३९१. ०शिष्टाई-जी. उमाची |०्माबशी-भवानी-चाई-खी. १ लघाळ, वडवंडी व गप्प 
सध्यस्यी; आड उ्मासंवेर्धी बोले; ल्न जुळविणे. ०शुद्धि-खी. | बाई:ढोचट जी. 1-1.» ३, 
'चितिल्या कार्याच्या आरंभाकरितां राशींची निदोंषता,मता.[ सं.]| ळघिमा--पु. १ हलकेपणा; कमीपणा. २ अंध्महांसिंदी 
ग्खराइ-खी. ल्भ्ञाचा हंगाम, मोसम ( मागेशीर्षापासुन ज्येष्ठ । पैकी एक सिंदि; पराकाष्टेचा, निसगैबाह्य, हलकेपणा. -एभा १५" 


महिन्यापर्यंत ). "खाडा-न. १ ल्म़ांत वधूपक्षाकडन वराच्या |४२. ३ हळुवारपणा. ' ऐसिया . लघिमा चालतां । ? ह ३. 
झाईस देण्यांत येणार क (कांहीं प्रांतांत) वराकहून वघूस २५५. [स. जु] ` ˆ. 7 | 
(भल उंची वस्न ( पैठणी ). ०सोदद( हा )ळा-प. लम-| लघिष्ठ--वि. अत्यंत हलका. [ स. लघु परमावधिंवाचक सॅप 
मारंभांतीक मेजवान्या, उत्सव ६०; विवाहोत्सव, ' लमसोइळा ते| लघु--वि. १ हलका; (भाराने) जड नव्हे असा." इ 
चे ना दिवस जाहला 1? ळझाऊ-वि. लाच्या प्रसंगास | जेव्हडा चोंगु । तेव्हुडाचि तारनि लघु । ? -अस ९.६९. २ लढा! 
- उपयोगी, योग्य (अहेरी वन्न इ० ). लझाचा-विः ल्झाच्या छोटा. (आकाराने ):- ३. ऱ्ह (स्वरं); याच्या उलट युर 
संबंधाचा. ( नवरा, बायको ). . छझाक्षता-खीजव. लमत | ४ ( संगीत) एंकमोत्राकांल, ५ हलका; शुक; छु ( ओोग्यतेनॅ) 
भत व वून परस्परांवर टाकलेले तांदळ ( सामा. ) ल्मविंधि. |“ बकी सुमति ताटका रघु न हे भली लाजशी ।? _कका ५५. पॅ] 
- बेला, उक पहा. “ कुटुंबाचा मालक | सामाशव्द- ०कथा-जी: एकवाडमयप्रचार; शक्य न्य तितक्या 
| ता बुहिवाटाचा हिशेब देण्यास टीक आहे. ! -गोमांतंक | परिणामकारक रीतीने 'भाणि शक्यं तेवढ्या कमी .पात्म्रसंगर्ण 
तीभाति ११.-[ सं, लमक ] ` . ` ` ` सामने सांगितलेली एकच गोऽ. -म्रतिभासाधन. ˆ रक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


., उपनयनं व विवाह यांशिवाय बाकीची जातकर्मादिक कमें, संस्कार 


. नः (समिति) काटकोनापेक्षां लहान असलेला कोन; (६.). ` लचक. ह 


. कृल्प, उदा० मंगळाच्या पलीकडचे सूर्याभोवती फिरणारे सुमारे मारणे; दचकर्णे इ० लचकर्ण-अकरि 


` असलेला; [स. ] : ळाघच-न. त्रापल्यःः“:किरातें घु लाघवे 
` कुहून । बाणामागे.विंधोनि बाण । वदन संपूणे भरियेठं। -सुभादि 


` श्छमआदार ] ळघ््वी-छी. १ मुत्र करणे. २ मूज्ञ ( ल्बुरांका ). 


लंच. :: २६६३. 


w ही टू र निघणे उसण; मुरगाव 9 क्रि० प्‌ ड 
मट अगल *कोणन्निकोण- ( समिति ) ज्या त्रिकोणाचे | नष; बसणे ), २ उसण भरल्याने होणारे त (किर 


तिन्ही कोन ल्डुकोन असतात तो कोण. ग्रह-पु. (ज्यो. | मारणे ). ३ चट; चटक; आवड; छंद, (क्रिश जागणे 
सात. मोठे अदद व एथ्वी हीं खेरीज करून वाकीचे लहान रह; ग्रह खचू... सचना ] लघकणी -सी. - i ब dal 
चमक मारणे; सुरगाळणें. २ उडी 


र दूर, अकस्मात्‌ सरके; घसरणे, 
तेवी छचकलिया दिठी । ' -ज्ञा १४.८४. ` ३ सुरडणे,, मुरंकंणे, - 


—— NNN = 


२००:ख्वान मह. [ सं. ] शचीरः-न. रमालासारखें वजन. ‘शमः| शिरेवर शीर चढून वेदना होणे; 
छघुचीर हातीं घेऊनी ।.हरीवरूनि वारीत -सुक्मिणी । -इ २७.७१, मारणे; द्चकणं; खालीं, बाहेर, 
ज्तम साधारण भाज्य-पु. ( गणित ) दिलेल्या संख्यांनीं जीस 
निःशेष भागतां येइल अशी :स्वोत लहान असलेली भाज्य संख्या. | या शून शिकून कशा उगाच लचकंति ललना ।? म्हु० १ लोभ 
[से.].०त्व-न. १ हलकेपणा. २ लद्वानपण, ३ (ल. ) दता; | लचकला पान्हा सुरा ( वात्सल्य उद्भवून पान्हा आलां ). २. 
मान्यतेने हलकेपण; वैभव, ऐश्वर्य, गांभीयै किंवा अधिकार यांचा | लोम चकला, डोळा पिचकला. लचका-पु. १ चट; चटक 
अमाव, उणेपणा.!४ अवसानाची, -इलूकेपणा आल्याची भावना. | ( क्रि लागणे ). २ अकस्मात्‌ भरलेली लचक. ( क्रि०. बसणें ), 
(क्रि० येणें; वाउणे,).. “ते पिढीजाद भिक्षुक, तयंणीं याचना केली |  ळचकंद-ड--न.'(व. ) काटा कोरण्याचे, कापण्यांचें व उपः 
म्हणूच त्यांस उत्व येतें असे नाहीं.” ०देती-वि. ल्हान दांत | रण्याचे एक श्न ( सई, चिमटा इ० ) ज्यांत आहे भशी कढी, 
असणारा ( घोडा ). घोड्याचे एक अशभ -चिन्ह.. अुभचिन्हे [त. ढचस्कापणे, उपटणे] .. .. ` ` 
पदा: [सै. ] ०न्याख-. पुरजेतील.लद्दान देवतास्थापन विधि;  टचका--पु. १ हातानें, तोंडाने तोडलेला तुकडा; वावा 
न्यासाचा एक प्रकार. याच्या.उल्ट महान्यास. न्यास पहा. [ सं.] (मास, कणीक इ० कांचा). ( करि» घेणे; तोडणे;-काणे;, मारणे: 
०भोज्ञन-न. फराळ; अहपाहार; उपाहार. [सं.] ०मंगल-न. | निघण, जाणें), Ho Sl RR 

लचकुटा--वि. (प्र. ) लतकुटा पहा. कोडगा, निळानरा. , 

ळचं( चां )ड, लचं( चां )डी--नखी. १ घोटाळ्यात 
घालणारे काम; अडचण; संकर, २ घोटाळ्याची स्थिति; कातर; 
पेचाटी. ' येरे लचांडा देरे गचांडया. ' ( आपणावर बळेनें सकट 
ओढून घेणारासबंधीं म्हणतात ). ३ उलाढाल भानगड, झैं 
कुलंग, ७ तोइमत; तुफान. ५.एखादे गोंधळविणारे साहस, 
गोष्ट; त्रासंदायक योजना, क्लि. ळंचं( चां )ड खोरः. लच 
(चां )डी-वि. १ नाहीं नाही तीं खचा करण्याचा स्वमांव असं. 


इ: [.सै. ] मालिनी-बसंत-प. एक रसायण; मात्रा. *मूत्- 
न.ळघवी दाबून धरण; सूर निग्रह... वि, मृत्रावरोधास समथ 


३०.१८६. [ सं. ] ०कख्नन-न. ऐकलेले भाषण ठराविक चिन्हे 
६९. कानी. लवकर..व थोड्या जागेंत लिहून घेणे. (इं. )- शारै- 
हँड, (सं. ] ०लेखन्पद्धति:-जली अश्या तऱ्हेने लिहून घेण्याची , 
सिमी; प्रकारः: ०लेरखक-वि..लघुलेखन- करणारा. ०विष्णु-प. लेला; उलांढांडी करणारा; घालमेल्या; कचारयां; उलाढाल्या.. २ 
(दामे कमि "श नः र ना) 
5 "शालि प्रञ्याखसज इतरःठिका NR ५ सामटा.......... . .... 5) । ०२८6 का क 
तरतेथेःगोलाच्या पेक्षा लहान त्रिज्येचें बहु होते ते. -स॒ये १०. a (अशिष्ट) कचे, खचर्णे; [ हि. सचना] 
RTs १ लब्वी:. र करणे; २ मूत्र. पती ळचळा ळबंगळा-विः १ शाशा उसण तात 
एक ज्वरनाशक र स पिंपळी हिर धु, | ग आ उरा = (ज्या } 
र -चूण, यांत गुळवेल, पिंपळी, हिरडदळ, - छ०, ग आलेला; \ व्यापार.) 
सवंग, काडेचिराईत इ० औषधी. असतात. (सं. ] लध्वक्ष-उ. vate J hr 
(ज्यो: ): ब॒हहक्षाशी. लंबरूप असणारा व्यास. -सृये २२. [ से. ] | छचलच-चां, छसालचा--किवि. चाटण्याच्या शब्दाचे 
(व्घुअक्ष] -लघ्वाहवार-ए. फराळ; अल्पाहार करणें. [ सं. अनुकरण करून. (कि० चाटणे; पिणे; खाण; जेवणे ): [ घ्व. 
3 -ळ--वि. १ बडबड्या; नाचाळ; रिकामा 
दे -भाञ्ूक स्री,:परीः [ सं.. र; | ल्चा(च्या)ड र oe ग, १ - . 
छेच. (क.)) ( डब्यांच्या खेळांत) डाव;. खेळाचा दस, र लांडा का व न क 
गोदे: तुझ्यावर हेच झाली, .... ... . --. . : भाषण करणारा. च याक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MT >>> ऱयन्ऱ्न्न्त्च्च्क््च्न्क्त्क्क्क्तत्त्तर्तक्त्क्त्क्क्त्क्क्त् च्च 


लट--ली. १ (व. ) साठ कागदांचा संच. दोन ल्टांची एक 
जोडी, चार जोड्यांची एक गड्डी होते. -के १९.४.३५. २ (राजा, 
कुण, ) लाट. -मसाप २.१०५. [लाट] Fs 
लटक--ली. १ लकब; धाटणी; रीत; तऱ्हा ( गाणे, बोडण, 
चालणं इ० कांची ). “ त्यांचे गाण्याची लटक मी साधावयाला . 
जातों पण साधत नाहीं. ? २ संवय; रीत. “ इरिभजनाची लाब 
लटक । ' -राा ९१. ३ वाईट सवय, चाल; दुगुंण; खोड. [ हि] 
लटक--पु. खोडसाळ, दुष्ट मनुष्य... ` ` , 
लरक--न. एक वृत्त, चाळ. उदा० बजे सनई घनधोर । नगार- 
नकी लगे झोर । बाजे कर्णा बंभोर । दिसों नाद धूमती । “-अकक 
| २.३३.६९. [हिं.] 
लट-कण-कन-कर-दिनीं-दिद्ती--क्रिवि. १ अकस्मात 
किंबा वेगानें उठणाऱ्या, उडणाऱ्या, उसळणाऱ्या. मनुष्याच्या 
किवा वस्तूच्या क्रियेचे दशक अथवा त्यावेळीं होणाऱ्या शब्दाचे 


३.२८. ४ लाचखाऊ. ५ (व. ) बेशरम. लचा(ब्या)ड(ळ) 
की, लचा(च्या)ळी-ल्री. १ बडबडणें; रिकाम्या गप्पा मारणे. 
र चुगरखोरी; कुचाळी; दृलकटपणा; छिछोरी. 
* ळंछन--न. (अर. ) लांडन पहा, “ अवघेयां लंछन आणी । ' 
-गीता २.१५४५. | : 
छच्छाखाग--. ( संगीत ) एक राग. बिलावल रागाचा एक 
प्रकार. या रागांत षड्ज, तीतर ऋषभ, तीत्रंगांधार, कोमळ मध्यम, 
पचम, तीन्र घैवत, कोमळ निषाद, तीत्र निषाद हे स्वर लागतात, 
जाति संपूणे-संपूणे. वादी घेवत. संवादी गांधार. गानसमय दिव- 
साचा पहिला प्रहर. 
` लज--खली. (गो. ) लाज. [ सं. लजु-ज्जा ] 
` रज्ञणे--अक्रि. लाजणे. ` तैसे अनुसरले जे मज प्राणं । तयां- 
चेन :काइसेनिहि न ऊजे मी। ? -ज्ञा ९,३४०. म्ह० (गो.) 
लजेक आनी पेजेक पडाना=भआपली गरज भागवावयाची असेल अललयादोउसः स्वा] 


तर लाज घरून होणार नाहीं. लटकणे--अक्रि. १ ( वरच्या आधाराने ) होवे; ओथंबगे, 
` लज(ज्जञ)त--जी. १ रुचि; स्वाद; गोडी; खुमारी. २ चट; २ दवि; अधांतरी लोंवणे; लॉबकळणे. [ हिं. लटकना ] खरः 
चटक; वाइँर संवय; खोडी. (क्रि० करणे ). ३ छरा; वास, गेघ; | क्त चाळणा- नखऱ्यानें ठुमकत चाले; लचकणे.-छटकनप 
छाया; चुणुक, घुनुक ( एखाद्या विशिष्ट किंवा परकीय शुणाची- ( ना. ब.) कंदील; रांगता दिवा. [ हिं. ] लटकचिणे-कि, . 
` अ सचि इ०मध्यें). [ अर. स्त] ०दार-- दाग; लोंबत ठेवणें. लरकावणे पहा. लटका वणी -सी. यंगणी; 
वि. रुचकर; स्वादि ..` | लोंबणी; लटकत टेवडेली स्थिति. लटकाच(वि)णे-करि. १ टग 
_ छज्जितीफजिती--ली. फजिती; वेअहू; छी: थूः, [ फजिती | होंबत ठेवणे, २ ऐटीने, झोकांत य रणा “धारण करे 
द्वि.] ण वै (पागोटे, शाल, दागिना ). ३ पटकावर्णे; आत्मसात्‌. करणे; श 
खंबुर--बि. ( मुंबई ) कमजोर. विणि ( दुसऱ्याचा माळ ). [ हिं. लटकांना ] [es 
. खज्ज्ञा-जी. १ लाज; विनय; सम्यता, मर्यादा दशविणे. | - लरका-की--वि. १ खोटा; खरा नसलेला; वस्तुस्थितीच्या 
१ ठाजरेपंणा; लाजाळूपणा. ३ भीड; संकोच. [ स. ] म्ह० (सं. विरुद्ध; असत्य, * पण करिति मदुत्ती काय उदी दी । › - गोग 
एंक छजजा परित्यज्य सवत्र विजयी भवेत्‌। ०कज्जा, लज्जे- ५.२३. ` २ खोटा; वाड; विश्वासघातकी; अप्रामाणिक; छ्य 
कज्जेन किव. ठाजेकाणेने; लाज वादन. लज्ज्ञा(ज्या)यमान-| ३ व्यय; रिकामा, निष्फळ, “ गेलों खरा पर काम झा दी 
वि. लाजलेला; लज्जित; शरभिधा. “ नगरीचे लोक लज्जायमान लटकी खेप मात्र पडली. ? ७ अन्याय्य; वृथा; अयुक्त; असमपर- 
कपाटे लावूनि बैसति। * [ सं. लज्जमान ] लज्जालु-प. ढाजाळू र जार । दतां? ` 
नांवाची वनस्पति. -वि. ल्ज्जायुक्त; लाजाळू. [ सं. ] . लज्जा- 
घती-खी. लाजाळू नामक वनस्पति. -वि: लाजाळू ( स्री.). [स.] खोटा 
छज्जावान्‌-शीळ-वि.१ विनीत; मर्यादशील;सम्य. २ लाजाळू 

'ळज्जित-बि. लाजलेला; शरमिंधा. [ सं. ] लज्ज्ञेचा-वि. १ 
लज्जावान-शील पहा. २ लाजिरवाणे; लाज आणणारे (कृत्य ).| खोटा; विश्वासघातकी, अप्रामाणिक; ळच्चा.. [ उटा बि. 
` खज्जा( ज्या )होम--उ. (भ्र. ) लाजा होम; विवाहात | लटका (को)रा-वि. खोटा; लाड, [ लटका] लटकेपण 
ताद शताः "5 ° १ + लवाडी; खोटेपण: टिका, छटीक- चि. (विशेषतः काय) 
MSR सोडगा; सोटा. [ हिं. लठ]. . खोटा. लटका पहा. ` लटिके ह तुम्हां बाटेळ खेळणे । एका + bert 
”_ ळट--जी. १ युहये्रियावरीळ केस; हट. २ ुतारुत ( केसांची, | विणं अवघेचि । › -तुगा २३. -मोसभा ५.७३. ल॑ 


'शैकेरीच्या इंची, तंतूंची ) [ ह. ].: . -= ब. (राजा. ) खोटे सांगणे, बोळग;- खोडे ओलण्याचं दोष 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पण चांगला. दिसणारा; दिखाऊ; दरौनी; चांगला. सा 


` ` न्द्‌. -खी, १ (छ. ) घोटाळा; गोंधळ. २ फसविण्याच्या 


` गेढें। आजि देवासि आलें लटिकेपण । ' -कथा १.४.९५. गुताुंतीचें; घोंटाळ्याचं काम, 


_ मांडतांना, वादविवादात वगैरे दिसुन येणारी ). धडपड; खळवळ, 


' मळीत; अस्थिर; अनिश्चित; चंचल ( अधिकार, नेमणुक, कोम, 


oo 


ee 


->>>>> 


* देतो म्हणून वोललों आतां जर न दिल्हे तर मजकडे ल्टीकवाद | घोटाळत घालणारा किंवा आ या प्र 
येईल. ! छटिकेपण-णा-नपु. खोटेपणा. * इश्ववाक्य म्हणून वागवावा लागणारा 


वृथा | ( चाकरांचा, गुरांचा इ० ) समुदाय; ( जिनसांची ) रास, माल. 


. कृत्य ( वाद, कज्जा इ०). | घ्व, 
छर॒पट--ली. १ चलाखी; जलद हालचाल, २ ( पेंच घाळुन लट किंवा भरमसाट बनविळेला क ( द इ०). [ 


खेळतांना, सुळांचे खेळ रंगांत आळे असतांना चिमण्या इ० पक्षी| लदरफटर--न. सटर फटर पहा. [घ्व.] 

र लटळट-लटां-क्रिवि. कांपण्याच्या,. जलद हवालण्यांच्या 
४ घाई; उतावीळपणा; घांदछ. ४ तळमळ; अस्वस्थता. ५ मोठ्या |रीतीचे दरेक किंवा शब्दाचे अनुकरण होऊन. [ध्व. ] लटलट' 
भयानें. होणारा थरकांप; घावरशुंडी. ` वाघ पाहतांच त्याची लटपट | करणे-१ जलद हालणें; कांपणें. २ लटपरण; डगडगर्ण, लट- 
झाली. !६ हमरीतुमरी; अरेतुरे;बोलाचाली; भांडण. (क्रि० झडणे; |छट॒णे-अन्रि. १ झोके खाणे; डोलणे, वाऱ्यांत स्वच्छेदाने, डुले; 
होणें; लागणे ). ` काळ देवळांत त्याची आमची लटपट झाली. ! | खेळणे; झोळकंवणे. २ कांपण; थडथडणे; अत्यंत चंचळ स्थितींत 
७ओढाताण; झटापट. ' प्रत्येक पदर्थात तिन्ही गुणांची लटपट चाट- | असणें. ३ डगमगणे; डगडगणे; ढिळेपणासुळें इतस्ततः हागे, 2 ४ 
ठेली असते. -गीर १५६. (निंदार्थी) लवाडी; फसवेगिरी. -क्रिवि, |(ल. ) लडवडणे; छडवुडणे; बरेपणानें, दुसऱ्यास त्रास होईल 
ढिला बसविळेला खांब, खुटा, खुंटी, खिळा इ०कांच्या हुळण्याच्या | अशा रीतीनें पुढें पुढें करणं. ५ पाणीदार व चकचकीत दिसणे 
रीतीचें किंबा शब्दाचे अनुकरण होऊन. ( क्रि० दवालगें; करणें ). | ( सुख्यत्वें मोतीं). ६ टवटवीत, टुकट्कीत, सुप्रसन्न दिसण(चेहरा, 
[-ध्वः ]: छटपरणी-सरी. डगडगणें; डकडकणे; लटल्ट हलणे. वण ). [ लटपट ] FT 18 ह 
लडपट पहा. [ लटपरणें ] लटपटणे-अक्रि. १ ढिळेपणासुळें डग-| लरा--पु. ( कु. देट.) जुने, फाटळेळें कांबळे, घोंगडीचा' ` 
मगणे; डकंडकर्णे; हाणें ( खांब, खुंटी, खिळा). २ फस्णे; जुना तुकडा. [ सं. लक्तकू; फा. हि. लत्तासचधी] ` ` 
फ़िसकटणे; बिघडणे; नासणें; चुलीत किंवा रसातळास जाणें; नष्ट लळटारणा--वि. फार मोठा; जंगी; अवजड; प्रचंड, . 
होणे. ( काम, जागा, अधिकार, मसलत, संपत्ति). “ मामल्तीचे। ळटिंगा--पु. (को. ) आखूड व जाड (दोन तीन हात लांब) 
छंदास पडला तेणे करून पहिली सावकारी होती ती लटपटलीः ' | कूड; काटी; सोडगा; दांडके. [छट] i 
(निरुपयोगी, व्यर्थं म्हणून ) दूर, बाजूला फॅकला जाणे; रदुषडु, लडु(द)फ्ड-द, लडुब(बु)ड रू? लर यां 
नापसंत, रह केला जाणें, गाळला जाणे; रद पडणे. “पदिला कार | डड (बुट्या, खड़(ट)फ(ब)इ्खा-वि. डडपुद ° पहा, 
भारी. येतांच नवे कारभारी झाळे होते ते लटपटले. ' ४ निस्तेज, लटुन्या-वि. (व.) ढडबुड्या. “जेथें तेये दा लढऱ्या 
फिके पडणे; वजन न पडणे, ' त्याचे वकतुत्वापुढें आमर्ची साऱ्यांची आहेच. [सं. लू] Re 
वक्तृत्वे लटपरलीं, ? ५ गोंधळणें; घाबरणे. [ लटपट ] लटपट वि अज्ञानी. “कुरि उदार कथा भर्ता लद । बामन 


पंची-उद्गा. ( पोपट, डोळ ) पोपटास म्हणायला क i ४ [स. खट] 


__पु. १ लटिंगा पहा. २ जोंधळ्याची मोटी उप्पोरी: 
शाने केळेळें घरसोडीचे, गोंधळविणारे भाषण. “ खऱ्या मार्मिक लटोर-उ प ह सा wes 


शोत्यांस केवळ लटपट केल्यानें लेशषमात्रही द्रव येणार नाही. '| जपि; -न.. आखूड व: जाड 
-नि. ३ ल्बाडी; फसवेगिरी. ४ बढाई; योन गोष्टी Ut नंगी स ब लटोर॑ पडवळ य ज्य 
ताइशः सामथ्यै नसतां केलेल्या ). “ एवढें डोलानें कशाला बोलता, oe. 
तुमची लटपदपंची चालायाची नाहीं. ' [ लटपटगे+पंची+पोपट ] wee (नील) मक हः ट 
छरपटीतः-वि. १ आवाज करून डगमगणारा; आवा क १ (व.) लाठी; काठी; सोटा. २ कापड मोळ 
खी. झोडपट्टी; चोपण; चोप, लठाइत-वि. (वः) १ राठी बाळः 
गणारा, २ घोट, लडुंगा-विः भकग; राकट; मजबूत; व्र} 
अदस.  . हक च 
छठणे-- ति. गडबडा लोळगे, लोळण घेणें. [ सं. छने] 


पसत, भाषण, वतेन ). [ लटपट ] लटपट्या-वि. १ ब 
राख; झरपट्या ( मनुष्य ). २ धांदरा; गडबंड्या. ३३७ ३ 
नाचणारा; लडवडया, लडबुड्या. ४ लबाडी करणारा; फसव्या. 
र लटापरी-खी. लटपट पददा. an 

'खर(रां)बर-बळ--न. १ सामान मानव सट " |. लोळण. [सं.] :. = .:7 :. 7-7२ 
: बरोबर असणारे 'झो्े; ` सामान, गुरेढोरे, ब्रायकामुल. २|ळलठन-न, लो ] 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लेड - २६६६ . लडबड़ः 
: -खङ्घ-यः १ सोटा; सोडगा; जाड कांठी. २ ओवड-धोबडं |-वि. १ भित्रा. २ लेड; दांडगा ( मनुष्य. ) “.असें. असुनियां' 
जळणाचें छाकूड;' ओंडके. -वि.-१ विलक्षण मोठा; भक्कम; जाड; | दबली लंडी| ' -ऐपो २२५. ३ अविचारी; लबाड; इुच्चा;: 
घंत्राडा ( मनुष्य, अवयव, दागिना, दोर, दोरी इ० ). २ स्थूल; | ¦ लंडी लटिका. लावाड। ? -दा २.१.३३. [लंड ] लंडीपण- ` 
फोपंशा. [ हिं. ] सामारंन्द- ०निरंजन, लठ्ठ(द)भारतो=|न. नामदेपण; दोबेल्य. ' उठ टाकुनियां तुच्छ लेडीपण परंतपाः | 
"षु. ( मूळ गोसान्यां संबंधी रूढ. ) शरीराने घष्टपुष्ट;-दांडगा मनुष्य | -वामन, गीतासमश्छोकी २.३. ट © eis 
(विशेषतः निरक्षर वृ आडाणी ). -वि. १ धष्टपुष्ट. २ बेफिकीर. ३ | . छंड--वि. ( प्र. ) लांडा पहा. ०पुच्छ-वि. १ लांडा; शेपूरः 
दांडगा. ७ सूखे. लठ्ठा-पु. (ब..) मोठा सोडया. लटा, लट्टू, कापळेला, तोडलेला; वोखाडलेला. २ ( एका लबाड, शेपूट तुटक्या: 
ळङ्घ्या-वि. मजल;'अमर्याद मोठा; भक्कम; जाड;. भसाडा | उंदराच्या गोष्टीवरून ) मुलांच्या टोळीचा नायक; ल्हान पुढारी, 
(सचुष्य,पञ, वन्न, भांडे, जिन्नस). ' स्र पहा. . लट्ठाई-खी. | ळंडोबा-वि. लबाड... : क क 
कुंडंगाई; जनावराम्रमाणें धुंडगस, लढाई; लठ्ठामिश्र, लट्टा्रम,| लडका-- प. सुल्गा; पु. “ बाराजण लडक्यांनीं। :-ऐपोः 
लठ्द्बगाडथा, लठ्ठेश्वर-पु. ल्हनिरंजन पहा.. लटा मिश्रई : [हिं. लडका; तुल. इ. लेड. ] छडकी-ी.. मुलगी. : : -: 
खी:;१ उमेटपणाचें वतैन; दांडगाई. २ ल्हाल्ही. [ मिश्रनमैथिली |. लडणे--अक्रि, ( व..कुण. ) रडणे; शोक, ` विलाप करणे; 
 ह्ॉोह्मणाची. पदवी ]  लठ्ठाळठ्ठी-खरी. सोटे, दांडकीं इ० कांनीं| आकरंदणें. [ रडणे ] SR 
परस्परांमध्ये चालणारी मारामारी; (सामा; ) भांडण; इमरी-| . खडथड--ल्री. १. वादग्रस्त, अनिश्चित गोष्ट. .२:वादाचीः 
वुमरी. | आम्हां ोकांत एकी तर इतकी, कीं यत्किचित लाभ | जागा, सुद्दा; विवादास्पदता ( हिशेबात, व्यवहारांत.).:३ वरील: ` 
होण्याचा सुमार दिसु.लागला न लागला -तों लह्ठाल्वी सुरू व्हाव- गोष्टीसाटीं ) वाद; तंटा; झटापट. ' त्याचें. आमचें वरकड: सार 
याची ! ' -के. लठूठाश्रम-मी-पु ढोंगी, दांभिक, धरिंगण | खटलें तुरळें परंतु दभर रुपयांचे कलमाची लडथड पडली :आहे.? 
'असा जोगी. लोठाभ्रम पहा.. ' लक्रश्रमाच्या लागून -.पायीं। वित्न 


द लां पहा. ४ भानगड; घोटाळा; चबढव. : त्याने क्रामांची लः 
भाणिठे राज्यांत | ? -नव १८.३५, [ ल्+आश्मी ] लङ्केश्वरः | थड कहनःटाकली. ' -वि. ( बायकी ) अस्वच्छ - ओंगळ; बफे 
निरंजन पहा. लठ्टय्या-पु. ( बायकी ) १ दांडगा, स्वैर, 


र्‍ बट केलेलें. * तिचे. कांम फारच वाइ लडथड आहे. ? [वर 
मोकांट माणूस, लढा पहा. ३ एखाद्या दीने ठेवलेला माणूस; जार: | लड-थड. किंवा लढणे द्वि. ] लडथड, लडथडघाणा-पीः 
` _ङिदठा--य..( माळवी ) मांजरपाट (कापड).  . ।करणे-सतावणे;:छळणे; ज्ञास देणें (सुलानें);: छडथड़णेः भक्ष 
छूड़--ली..( रं.) पानांचे ओझें भारा. . [मध्ये येऊन अडथळा करणें; ळडबुडणे. लडथडया-विः 

rot क यक माळं ( मणी, मोती, फुलें इ० ची ), २ | नेहमीं फिर्याद किंबा वाद करण्यास . सज्ज; कज्जेद्लाल. - ३ 
रेशमाची, सोन्याचांदीच्या जरीची इ० शुद. "` |गोंधळ:षालारा; घोंटाळा. मावणारा. ३ (व्यापारवद) 

' छड--यु. १ ( अशीं) पुरुषाचे जननेंद्रिय शिक्ष. २ ( ल.) खटपट्या; गढवड्या; उलाढाख्या; घालेभल्या- ९.गबाळ)-अगवर ` ' 
खोळ मस्तीचा व इच्चा मसुष्य. _३-दांडगा, उन्मत्त, बेगुमान काम करणारा... . ' `. |. ` ॐ या 
ह चढ आंतेताई मूळ. इ०; ५ देवधर्माला न जुमानणारा,| ळडदू(दु)-धू--वि. १ घटिंगण; घट्टांकट्टा; भक. २ ग 
तेः ६ 5909 स्वच्छंदी;-स्वेर २ ठक; पका | दः ३. निर्योगी; रिकामा. मह० (क.)येवी खड. जावी लई 
तो अभिमानी प उनाड ऐसा मान्यतेचा पुष्ट गंड! | रिकाम्या माणसाची येजा; येणे जाणे. . `: - ˆ `` 
बेगुमान; र. [फा TN "२२६. ४ (व.) धीट; घीमा; -लडब(फ)ड--ली. १ लरलर होणे; ढिलाई; शिथिल झालेली 
ड es न ।उबन्द्‌ ] सामाशब्दः- ०पण- स्थिति; फडफडत इतस्ततः झोळकंबणे; लोंबणं (-यत्र, `` 

देवा. पो “म्हणवितो दास न करितां सेवा । लंड-|रचना, कपडे इ० थे), २ खवलनीतपणा; शैथिल्य; ` खि 

भारती-पु. ( निंदाथी ) (अंगाची ). ३ व्यप्रता व.कुन्धता (जीवाची), ` ४ घों 


पणे देवाः ही १-तुगा ८८८, ० 

हिया इ लंडा. (अल) चचत विस्कळित स्थिति (संसाराची, जिदगीची, हिशेबाची, म 

हीर कचा १ कावेबाजपणाची व इचचेगिरीची | तीची ). ५ hs _क्रिंवि, १ दिळेपणाने; बैथिल्या!! 
द णक, व्य ठं झातताई, झोटाईची तंय; दंडेली, ३ हध्षपणा; लरपरां; फडफडत इ०. बडबड ( -नाम ) पहा, ( क्रि० हाल |) 
शिम्या यावरून हड ] ळडामुंडी-ली. (इ.) भांडण. ( लंड, सुड इ० चाढणे; करणे ). २ अन्यवस्थित, गयाळ रीतीनें. Ke 
नामदे 3 .). लंडी-खी. १ ( निदेनें.) मित्रा, बायक्या, धावणे; बोलणे; जेवणे; नेसणे; करणे ) [ष्वः] - झह . 

ताप मङ्य, ' अवाच्या भ्ये काय भीतोख लेडी |? -राम ३५; खडबडाम्यहकडून तिकडे: व. तिकडून इकडे विनाकारण: ठे? i 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कय mts, sii 


'अक्ार दोन एक ३२ पानांचें व दुसर ४८ पानांचे 


छूडबड़णी-ली. १ ग न्या डगमगणे; ] डगइगणंः लइबडां हालणे २ क ड > >> कक्च्त् कः 
णम न तक ल्ढः समुद्रा आओळेळा ठी 
ळबरेपणाने, दुसऱ्यास त्रास होईल अशा रीतीनें मध्ये हात घालणे. गाळसाळ, रदा. : ens» वाहात किनाऱ्यावर आंखे 
SiR गर डगमगणे; डगडगणे; लटपरणे; | घोंटाळा. ( क्रि पडणे; काढणे; पळ व ae 
'ढिळेपणासुळ इतस्ततः दवाळ. २ मध्यें शिरणे, हात घालणे; लुड- | हि. रूर ] लढणे-अक्रि दांड णे i ब (य 


bts ] 


र 


>>> . 


_ बुडणे, पहा, ३ वरवटला, 'ळेपडला जाणें. -सक्रि. लपेटे; माखणे; कणसं, माङेतील मोती इ 


'ळैपटण.. ल्न Med nro १ दांडगा- लढ अथे १-पहा,:' ` ` मड lis र 
उद्दाम; खळेल. २ वेपरवाईें, दांडगेपणानें छडबुड करणारा, लड- -ढे--नः १ (खाः वः) शेती माणिन्यार 
-बडीत-वि. १ माखलेला; भरलेला; चोपडलेला ( चिखल, शेण सरत क डु त भो आ 
'इ०'कानीं ). २ (्..) खटपटीत; डळमळीत; खिळखिळीत, गाडी. २.(खा. ) कपाशी वाइण्याची गांडी... ४४ मे 
[ लडबड ] छडवडश्ा-वि. भलत्याच रीतीनें, त्रासदायक रीतीनें, | लढण--खी.. (व. ) संवय; मोड, न मुलीला जशी हेडेग 
अध्ये हात घालणारा. छडबुड्या'पहा. ` ` ` - ' | छावावी तशी लागते. › Bo see {HN 

र.इलूड-_क्रिवि, लाडाने; लाडँलाडें; छडिवाळपणानें; लाडी- | लढणे--अंक्रि. १ युद्ध करणे; झु करणं इद कर्ण ऱ्ह - 
गोडीने. (क्रि बोलणे; करणें ). [ सं. लड्‌, म. लाड] . |डणे; भांडणे; तंटा न. ३(ल. सन णा पाड उल. 
 :छडलडणे--अकि. ( क्रित उपयोग ). लउल्णे पहा. |टक्कर मारे. [ हिः डना] ( वापरः) छदन पडणे-मोठ्या 

'लड़ा--य. ( प्रा.) मेंढा. छडी-खी. मेंढी. औत्या, उत्कंठेने एखाद्यावर इन पडणे; तदन पडणे, 
. छडाई---ल्लो. लढाई. १ दांडगेपणा-शर. २ कज्ज्या; मांड; |लढत-ली. युद्ध, झुंज; झगडा ( क्रि० लागणे; चालणे; होणे), 
युद; लढाई. “ तुमची व त्याची गाठ पडोन, लडाई होऊन ... ' लढा अथे १ पहा. [लढणे ] छढता-वि, १ लढाऊ; युद्ध 
-वाडसमारो २.६१. [लढणे]. ... __. .. लढव पहा. “ शिंदे यांची फोज- एवढी लढती, तिची ही गत: ? 
- :छडाळडा--क्रिवि. (.कों. ) :लडलड पहा. “ मामाच्या रे -भाव ७५. २ लढवय्या; लढणारा; योद्धा: लढवय्या-पु; ल्ढं- 
री नको जाऊं डालडा । येऊं दे गाडीषोडा । '-सद्याद्रि,फेबरु- ग्यांत हुशार असलेला मनुष्य; योद्धा; वीर. [ हि.] लढच(वा)ई- 
बारी.१६३६. . - .- |. १ बा; रणपीरु रूर २ लढाईस योग्य ( मद्य, घोडा, 
: खडिवाळ--ली. हाटदेशीय ली. [सं. लाटी] . |जहाज, रय, शत्र). [ दि.] लढविणे-सक्ि. १ जावयास 
` छडिषाळ-ळी--पुखी. (काब्य) १ ठाडुकपणा; लाडी- लावणें. २ बरोवरी, स्पर्धा करण्यास लावणे... हे पागोटे त्य 
गोडी; लाडीक; छाउन. २ ( साभा. ) लाड; कौतुक; कोड. पुर |पागोटपा्शी लढवून प्राहिळें परंत लढत नाहीं. ” ३ चांब; 
विली आळी । जे जे लडिवाळी।? [लाड]. लडिवाळ-ड, | करणे; योजणे; उपयोग करणें (मसलत, शक्कल, युक्ति,्यत्न, 


` - खडिबाळ,' लडिवाळा-वि. १ आवडीचा; श्रिय; लाडका. |तजवीज, साधने ). लढा-पु. १ भांडण; वादः ` तंटा; वादाचा 


“निवारी निजभक्तांचे साकडे । तीं लडिवाडे पै माझी । ? -एमा | विषय, सूमिः ( क्रिश लागणें; चाले; असर्णे; होणे; ho 
३८९०.२ ५ र डीगोडीची, लान (श. म इ 
ड] रूडेचाळ-वि, लाडका; लडिवाळ. “ जो सकल अनथोचा |करणार, आड यणार, गाते कत्त र स्ये "खडा कतीति 
दाता । ज्याची लडेवाळ कन्या ममता । ' -एभा १३.५१६- | घोटणी नाहं म्हपून रेष सोडतीचा म्य जहा डी दे 
`` छडी--खी. १ लड; सर ( मोत्यांचा, फुलांचा). २(जर (शब्दश: व ल. ) युंता; युताडा; युरफटा.ठढाई-खी. १ भांडण, 
तारी घंदा ) एक किंवा सवा तोळा बजनाचे तयार जरतार; लढ तटा करणे. २ सामना, रण, संभाम, ३ बुड; दुद्संसार- [हि 
ART Eb लडाईँ] (वाप्र. ) किस जय मिळविणे ती 
` लेंडीस--. टे [तील होणे. रढाऊ-वि. लढण्यास योग्य ( मनुष्य, पश, जहाज. ०). 
„ छेडीख--न, एक पत्त्यांच्या खेळांतील विशिष्ट डाव, यांचे [ हि. लडाऊ ] ०गळबत-जहाज-न. लष्करी जहाज,“ ` 
- छेडो--पु. (गो; ) मार; ताडन ` | - खंढा-ः दारूगोळा भरठेळी गाडी; रणगांडा. सढ 
f iF क त . मदो 3 र £ र कपनी, र हि. ] झ्य 
छेडूड--वि. मूख; ; जड; [ से. लू, रड; तुले० इ: पहा. [हि खोडः दुरुंण; वाइट -संबयः किंव हागणे, - 
इल] २१ /- -गोळां] | ळत-र्‍ली. १ खोड; दुय; वाईट संवय. ( क्रि० लागणें; | 
१ य ड 
लढ-ढी--स्रीपु.:माळ; सर (मोत्यांचा, फुलांचा) डी पहा, ( छावर्णे आग). ' हा मारत्या दच स्त लावणार नाही! ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२६६८ लंपर 


MS __>_कचनन्नननपपच्न्तक्तक्तक्तक्च्त्च्क्त्च्च्च्च्छच 


नहत 
| व अनाद्राने वागविणें. ७ मोडणे; -नासण;: भंगन 


FE 
,) वेड, पिसे. “ देवाची छत आहे 
पी तज र्या त्य टा )वणे-अक्रि. वाईट | टाकणे; विघात करणे; फिसकटविणें ( भरभराटीचा - रथो, 
चालीस लागणे; बिघडणे, [ हिं. लतन्खोड, संवय ] शिजलेली पक्क झालेली योजना ). लाथाडणे पहा. [ सं. खत्ता; म॑, 
छत--सी. (अ.) उत्ता; लाय. " ज्ञानरहित सदा लत खाती । ' | खात-थ; हिं. लथाडना ] लथ( था )डणी-सी. छाथा मारं 
"दावि ७६१. [ सं, खत्ता ] *कुटा-ठा-कुटार-कोडगा-|इ० ( शब्दशः व ल. ); ल्याडणं पहा. छथडप( स )थड, 
गाढंव-ख्ोर-खोरा-वि. निळेज्ज; निगगेड; वाइट चालीस |ल॑थडालथड-सी. १ नाश; विघात; मोडतोड; लायाडगे, 
:चिकटणारा; - छाथावुक्कघा-निंदा-शिव्या यांना न जुमानणारा.|३ चालढकल; घालडुसर (कामाची ) ( क्रिर लावणे). ल्थः 
[ छात+कुटणें, कोडगा] ०खोरा-पु. १ बाहेरच्या चौकटीच्या |डप( सथडप )-किवि. चालडक्लीनें; हलगर्जीपणानें, . [ खयः 
उंबऱ्याप्रमाणे आंतल्या चौकटीचा खालचा आडवा तुकडा. २ इणे द्वि. ] छथडचा-. प्रहार. ` मुडी लत्ता लडथवे थडका।? 
-(ब. घाटी ) जिन्याच्या पायरीस लावलेलं लाकूड. छताडणी- |-सुवन. २.५४. एम 
ण-( प्र.) स्थाडणी-णें पहा. द लथावळ-_वि. १ (व. ) गवाळ; गेरशिस्त ( वेणी, बु, 
- छतमला-पु. घोड्याच्या गुडघ्यावरील रोग, -अश्वप व लगडें नीट नसणाऱ्या सुडीस म्हणतात ). ३ रावडी. | 
२.२८८, . लथ्थड--खी. ( व. ) १ लहानसा फेरफटका; फेरी; उम्यां- 
. . लता--ली. १ सरपटणारी किवा झाड इ० वर चढणारी | उभ्या भट. 'तितक्यांतच एक लथ्थड मारून आली.' २ (व.) 
बनस्पति; वेल, २ फांदी; डहाळी. [ सं. ] ०गृंह्‌-मंडप-| नुकसान, ` त्याही व्यापारांत लथ्थड लागली. › [ हिं. लताड ] 
नपु. वेलोचा मांडव; कुंज. [ सं. ] ०बंघ( नुत्त )-य. (शृत्यः)| छदृफद्ड--वि. घाणेरडा; बरवटळेला. “ तिचें काम फार 
नतेकांनीं निरनिराळ्या तऱ्हेने जाळें विणल्याप्रमाणे उभें राहून |लद्डफदड आहे. ' [ लथडणें द्वि. ] क: 
नृत्य करणे. [ सं. ] छतिका-सी. टता; वेछ. [ सं. ] ल॑द्फेद्‌--( ना. ) फंदफितूर. [ फंद द्वि. ] 
द्‌ कतर. द्‌ र 
` लताड--न. ( कु.) पडकी सित. छूदाच--पु. १ ज्यावर कमान रचतात तें मातीचे किंबा 
छतारणी--खी. ( नाविक. कॉ. ) व हाकारण्यासाठी | छकडा काम, २ कमानीखालचा, कमानदार दरवाजाचा, 
कड्यास वेढा देऊन तें टोंक दोरीत मिळवितात व त्या कड्यांत|_ एद 3: १ चिक्ठडापणा ( केस, कागद ६० कांचा )) 
बोंबाचा हूक अडकवून लतारणी खेचून बांधतात. कादा, २ चिकटंटेला गोळा. ३ ( इतर अथी ) लादा पहा 
छती, रतेला--वि. ( ब. ना. ) लरी. [लत ] न्हा सुगद--पु. (वे.) भाताचा प्रकार. 
लत्त-त्ता- जीप. लगतचा देश, प्रदेश; सरहद्द; लगता पहा. लप-खी. वां; वांकगे, ( क्निश या ) [ घ्व. ] 1] 
: छत्तरवाळ्या--ली.मव. ( उप.) चिंध्या; लकतन्या, एपकणेः भक्ति. ( व. ) थांबणे; थबकणं, [ ध्व. i 
.[ फा. सत्रन्छ्रबाळी ] लपकां--पु. ओलसर आणि मऊ पदार्थाचा गोळा} लब 
( चिखलाचा, शेणाचा, लोण्याचा, खालीं टाकटेला, मारलेला ) 


छत्ता--इ. चिंधी; घडफा. [ फा. लत्ता ] ळत्ती-खी. लक-| नैज पहांत 
तरी; फडफड उडणारी निधी; फाडरेडी घांदोटी. छत्त्याबच्या-| एकादा इसम खिडकी लिकटिकी करून स 
3 ते| हे तोच एकादा चिखलाचा लपका येई -नि ३५५. [च 


खीअव. चिंध्या आणि लकतऱ्या. [ रती द्वि. ] | 

.. लत्ता-खी. लाथ; पायाने मारण. [ सं. ] ०ग्रहार-पु. | ] न 
छायेचा तडाखा; जोरानें लाया मारणे. ( क्रि० करणे; देणें)... छपंगा-ग्या, लपे( पां)गै--( प्र.) लफंगा-ग्या न 
'[सं.] लत्तेस शनी येणे-अखणे-शनि जन्मस्थानापासून पहा. विषयी) 
द्वितीयस्थानीं असणं, -शनेश्वर पद्या. . ल॑पट--वि. १ ( ज्िया, संसार, प्रापंचिक सुखे यांविषयी) 

> छथ(था )डर्णे--अक्रि लपेटे; वरवटळे जाणे. [-हि. छथ-| निरत, आरक्त; (विशेषत:) कामुक; ख्रीव्यसनी. (समासांत) रे _ 
डना ] विषय-लंपट. “ निष्काम तो झाला कामासी लँपट । 

; छथ(था )डर्णे-उक्रि. १ यथेच्छ लाथांखालीं तुडविणे; | बाट पाहात वैसे । › -तुगा २४१; [ सं. ] 5 

मारणे, २ (छ. ) नामोहरम करण; जिंकणे ( प्रतिपक्षी-युदधांत;| लंपट--वि, लापर; लटपटीत; ढिला ( स्कू, साः °” 

* बादांत ). ३ तिटकारणें; शिडकारणे, तिरस्काराने वायूला सारें; |त्याचप्रमाणे त्याचें भोंक, घर ). खापर पह. '- `” 


फ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : | 


छपटंणे २६६९ छ्फ्फड 

न्या शोर णाय वना 
ी प पा ) देने ( ढोर, न्हावी ) वस्तरा चरपरण्यास ( लिहिणे, बोलणें इ. ची ), ९ पदर; पट्टी [सं, लिप; हिं 

र चामडे. म व 40 ३ पटा. | स, लिप; .लपे 

सकि लपेरणें पहा. ह यचा न उदय | 

वक ग. र र . ; वेण; ्षांकून .२स 3 युडाः .. 

> खचण; > वासा, खांब ). | कातड्याचे, चिखलाचे, रंगाचे ). * अडुळशाचा पाला एका पातं 
ह न पी घाळून त्याचा पुडा करुन त्याचे भोवती शेणाचा लपेरा देऊने 
न Meer द उप्‌ ] | फुपाटयांत भाजावा. * २ ज्याच्या भोवती सोन्याची किंबा रुप्यांची _ 

क T न इच्छा. लपि धरु एक पवर्ती तो | तार शुंडाळळेली आहे अशा कांचेच्या बांगड्या. 'अरे कासारा याः! 
बाला । ' -कुष्णकतुक १३. अकक २.२६. छपछप, रूपन-| मुलीचे हातांत लपेटाच भर. ' [लपेर; हि. लपेटवां] ळपेडी- | 

छपन-न. ल्प छप्प पहा. लपडाइई-च-ल़ीपु. १ लपण्याचा डी 

व शोधून काढण्याचा खेळ; दा खेळ वात्स्यायन कालींहि होता (वाप्र.) रूपेरी 

र वेळ ता. | ( वाप्र. खालीं-रपेटून नेणै-लपेरी मारून 

२(ल.) तोंड चुक्रविणें; उघड न बोलणे; युप्तपणा. ३ (ल. ) काळ; | नेणे; ुप्तता राखून वेळ मारून नेण; सारवासारव कले. पेरी, 

कप लबाडी; छद्मी, चोरटीं कृत्ये. - ( कि० करणे; खेळणे ). | छपेटीचा-वि. १ छरपटीचा; ख्वाडीचा. २ गूढ; गुप्त ( भाषण, 

[ल्प्ण+डाव ] ळपण-ल्ली. १ छपण्याची; दइण्यःशरी ' जागा; | काम, मनुष्य). [ लपेट] ०छपेरीद्‌र-वि. लपेरी असलेछे. 

आसरा; भाडोसा. “ आपभयें पळतां यासी । लपणी मिळाली | ( अक्षर, भाषण ). FE 


न 


धरणे; घेणे; करणं; साधणें ). ३ रहस्य; खुबी .' या ब्रह्मविद्ेच्या| लप्पड--ज्ली शा 
प नेररय 2; लप्पड--जरी. (ना. ) थप्पड; जोराची चपराक. [ हिं. घ्व॑,: , 
न ।' -दा ७.७.५७, [ लपणे ] पणाछि( शि )पणी-खी. लप्‌ १ ] (जाः) [दि न 
ना.) लपंडावाचा खेळ. -ख्री. लूपडाव खेळ.| _»,/ ,, `` 
व्य लपविणे-सक्रि. ख पा न दिसूं उत काल्याः रयाः च्या 1 दाता 
देण लपविणे विणे ही क्रियापदे अर्थाने गी भिन्न आहे | फसव्या. २ नुसत्या वल्गना करण्यांत हुषार. ३ कांहीं तरी सबबी ” 
he पहा ब नी यी ण कीय दो आहत. | पुढ करणारा; चुकवाचुकवी, टाळाटाळी करणारा. ४ यापा, पोकळ': . 
जयी र ल * खपडावाचा खेळ. ` नभ तुज- | नं देण्यांत पटाईत. [ अर ल्फाझंस्बडवड्या; हिं. ] फे, : 

। उसोचपीः। ?' -ज्ञा १४.९. [आ] लदूनछपून,  ळफांग-री-न. १ लचांड; संकट; अडचण;-पेच. २ वाईट, निर-.; 
छपतछपत-नक्रिवि. १ चोरून; युप्तपणानें (वतैन करणे ). २ युपत- | शेक गप्पागोष्टी; ङुटाळक्या. ३ एकसारखी, गैरफायदा, उसा- 
पणाने; उघडीक न होईल असें; दडून ( असणें; राहणें ). [ ल्पणे- | ढाळ चाट, mre 
छपणें ] छप्पेछप्पे-ब. १ लपंडाव. २ दोखीचें बोलणे; अग्रासं | * धळ तः 

नक पटी लफडा-डे--पन. १ सतावणारें, त्रासदायक काम, संकटे; 
गिक, टाळाटाळ भाषण; लवाडीचें, मूखेपणाचें दिलेलें कारण, | . -ड र र : रिकामी : 
निमित्त डग; करण). [खपे +छपणे अंडचण, २ लचांड; झेंगट. ३ निष्फळ व खडतर वाद; रिकामं 
; पारः इ० ( क्रि० लावणे; मांडणे; करणे). [ल्पणे4'छपणे] | नाच, झटपट. (क्रि० लवणे; लागणे ). लाझा पहा. द 
शगा-ग्या--वि. ( विरू.) लफंगा-ग्या पहा. छपा--मकि (अ) लपणे पहा, कातर 
छपारण-णे--न. ( न्हावी ) चटपटणे; पलाटणें पहा. मक की ण. 
छपाटी--खी. (क. ) एक प्रकारचा चारा लफलफणे--भकि, १ यलबळ हारग (जनावराची कास... 
छपे, १ भोवती आच्छादन भावरण, मढम ( कपः | पोट इ>').` ३ गद्वत, भसंषद गोळ्या. “वाया ससत 
ड्या, कातड्याचे, चिखलाचे, रंगाचं ). २ -खी. घेर; परिष; | जडे गाडी । ' -एभा २२,५३०; I ] 0.) 2 = 
र क वाऱ्याची झळ; . तसंच थड वाऱ्याचा बाधक| लफा, श लफ्फेदार पहा, - .... 
टा, झोड, ( हि. लपाट ). ४ ह्ला; धाड ( साथीची इ०)| फोट : , क शष्य 
( किऽ चे), ५ साथ; सावैज्रिक आजार. ६ भाषणाची धूतैः| लफाट--गि. म Has ors ss 
हातोटी ( भांतील डावपेच, वस्तुस्थिति कळू नये अशी ).|लफाटथा-(व. ) lo 
धारवासारव करण्याची कला ( क्रिश मारणं ). त्याची अशी| लफाड-न. (वः ) नदान; मोकळ अग रफाड पह 
काही बोलण्याची लपेर आहे ळी. 'वर शका इरावयास अवसरच| , लफ्फड- जी. (ब. ) थप्पड.“ एक लंफफड सारू? ? [ ब्द; 
पितं रुपेट आहे की, :बर हेका करावयास Esse t, a 1 म! 
ल्ल ° ७ लंपट; कावा. ८ ढब; ` धाटणी; पद्धत | लर्‌ ] 


«रै. ३५ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* * लोंबणारा. [सं.] "रेषा-ली १ लवर अथै २ व ३ पहा, २| 


भी य Eo 
Es 


` - 'ल॑ब--नं. (उत्तर को.) कोरफड, । 


ळंफ्फा--प. १ क्रिगखाब; जरीचें कापड; मोठा जरीचा पद्र लब चलुँळाच्या आकाराचे. [सं.] ऽ्ृष्त-न. १ (ज्यो.). 
(शें, पागोरें इ० कांचा ), [ हि. लप्पा] लफ्फेदार-वि.. दम्मडळ-वलय. (इं. ) व्हर्टिकल. २ अंडयासारखें लांबट वतुळ, 
किनखापी किंवा जरतारीच्या कांठाचे; .मोठ्या. पद्राचे ( शेला, |( ई) इलिप्स. [ सं.] संस्था-जी. (गोळाची ) यथाथै स्थिति. 
पागोटें इ० वन्न). लफ्याचा-बत्रि. जरीचा. “ एकादा महाशंख | [ सं. ] छंबा-विक्रिवि. १ पणे लांबीत -असलेला, टेवळेला; भुईवर 
लफ्याचा पंदर लावून पुढें आला कीं शकुन उत्तमं. ? -नि २३०; | पंसरळेला; जमीनदोस्त झालेला ( सुत्यु, मूर्छा, प्रहार, इ० कार- 

ळफ्फा--. १ गोल इमारती लाकूड; लाकूड चौरस करण्या- |णानीं ). “ अकस्मात्‌ जेव्हां पटकी आली तेव्हां एका दिवसांत 
करितां वरच्या अंगांचा करवतून काढलेला त्ती. २ खांबास, तुळईँस | हजार माणूस लंबे झालें. ' २ फस्त; फन्ना; खचे केलेला; उडाडेला 
बळकटी येण्याकरिता जोड दिलेला तुकडा. .[ सं. लिप्त; प्रा. |( पैसा, साठा ). ३:खालीं आडवा पडलेला; जमीनदोस्त ( कोस, 
लिप्पं?] | . .. |ळल्यासुळे-घर, भिंत, झाड.). [ सं. रुवः. हि. रवाः] ( बाम.) 

लफ्फा--प. एकं गळयांतला दागीमा. ०करणे-चोप देणे. ०होणे-? पसार होणें.. २ मरणं. सामा+ - 
शव्द- ०खबड़ा-वि. लांबलचक; पाल्दाळिक. ' त्यांनीं एकंदर 
दकीकतीचा रुवाचवडा विस्तार करून...' -सूर्यग्र २५७. [ हिँ.] 
ळंबाडा-रथा-डथा-वि. उंच व सडपातळ; सडपातळ व इस; 
लब लावून सारखा फाडला. निरोपाचे काम हा लवचा अर्थ कदा- | शेकारा.; ळंब्राणभाऊ-उच, काटकुळ्या, बेडौल माणसास विनो- 
चित फा. लव्‌=ओठ ह्या पासून निघाला असावा. निरोपकाम हा | दाने म्हणतात. ळंबांतर-न. (ग. ) दोन समांतर रेषांपैकी एबी- 
अथे. सावैत्रिक आहे. ओठ हा अथे कचित्‌ आहे व तो कांहीं | तील कोणत्याहि बिंदूपासून दुसरीवर टाकिलेला लब. -महमा ५३. 
लाक्षणिक किंवा काल्पनिक प्रयोगांत दिसून येतो. जसं-घेऱ्याची | लचायमान-वि, प्रमाणाबाहेर, फार मोठ्या लांबीचा; अतिशय 
रूत्र ( ऱ्शंडीच्या सुंळाभोंवतालीं असणारा घेऱ्याचा ओठ ) शेंडी |लांव; लांबळचक. [ सं. रुंवमान ] छंबाखन-न. १ एक आसन; . 
आणि चेरा हीं जेयं मिळतात ती जाया. मिशांची लब इ० [ फा. |लांव पसरणे. २ (ल.) निजणे; पसरणे..[सं.] ल॑बी-खी. ( जमीन 
लब्‌=ओोठ. तुल० छे. इ.. लावियम, लेविअळ ] सामाशन्द-|मापणी ) लवी. जर्स- दोताची-रस्त्याची-घराची'लबी. [ लांबी ] 
छंबहे-ली. निरोपाचे काम; लव.' [ल्व] लचे कामगिरी-| ( वाप्र.) ०ताणणे-लाघणे- लागण-आळसानें हातपाय तापून 


हप MES लंबने 


लब--खी. १ निरोपाचे काम; निरोप नेणें. ( क्रि० करगे; 
मारण). -वाड-थोमारो १.६०. २ (क्क) ओठ. ' कागद्‌ 


- खी. ठव; जासुदगिरी." दिमत खवेकामगिरी. '-शारो १.१. लबे- | पसरणे. ळ॑बीत्त-वि. लांब. “ बहुसाल ळंवीत होत्या विशेषा ।' 


शाई-ली. निरोप पोचविण्याचे काम. लेचा, -राक खं. १ पा ८. लेबू-पु. ( संकेत. ) पुरुषां जननेंद्रिय; बंबू. 
उ. निरोप्या चाकर-गडी-माणूस-काम इ० -लंचे-क्रिषि. खंबा. ( वाप्र.) ०करणे-मारणं . “गिळच्यांनीं गोख- : | 
लब--सी. बाँक; वक्रता. लप पहा. [उप] (वाप्र) ०खाणे- |डींत दहापांच वैरागी सत्पुरुष होते तेही बसले ठिकाणी हे केले. ' 
वंक; कच खाणें; खचणें. ( तुळई, वासा इ० ). -भाव २८. "्चाळणे-(व.) मर्यादातिक्रमण करणें. लंबोदरः 
:लब--प, १ ओळेवा. २ ( भूमिति) काटकोन करणारी |पु. १ गणपति. -वि. लांब पोटाचा; ढेरपोट्या. [ सं. छंब+उदर ] 
रेषा, ३ (ज्यो. ) जी रेषा पातळीला छेदीत असून त्या छेदन-| छचक--ज्री. ` १ चट; चटकः ( वाईट गोष्टीची ); इण” 
बिंदूतून त्या पातळीत. निघणाऱ्या एकंदर. रेषांवर लंब असते, ती | खोड; टबक पहा. २ पद्धति; घाटी ( चित्रे काढण्याची, बोल 
रेषा त्या पातळीवर व ती पातळी त्या रेषेवर लंब आहे असे | ण्याची इ० ). [ लकव ] लबकण-अक्रि. १ चट, चटक, छाग $ 
म्हणतात. -सूये ७. ४ अकषपूरण; अक्षकोटि, -वि. १ लांब. २| ळबकणे--अक्रि. ( चंड इ०. पकडण्याच्या तयारीने) ४ 
मोठा; बृहत्‌ [सं.] ०क-पु. लव; ओोळंबा; आंदोलक, [ सं. ] | दाक, [ लब ] 
०कणे-पु. १ ( सांकेतिक ) गाढव, ससा, हत्ती इ०लांब कानाचा |. . लबका--पु. ( प्र.) लपका ( मांस निखल, जण इ० ) पदाः” 
रणी, २ ( विशेषतः ) गाढव, ( टक्षणेने वापरतात ). [ सं. ] थोचा गोळा. , मु | 
०च्यड-चेड॑-छोड-बि. प्रमाणाबाहेर उंच किवा झांब (मनुष्य, लंबण, ल॑बणभाऊ--( विरु. ) &॑बाण पहा. 
झाड, तुळई, दांडा ). - ०छड़ी-वि. लांब पढ्र्याची ( तोफ). लबतूक--क्रिवि. (गो. ) अगत्यवाद. 
ए्ज्या-खी. अक्षर्कोटिज्या. [ सं. ]. ०मान-त्रि. ओळंवणारा; ग र 


क ओला गोळा; लगदा पहा. ०्ळोळ-विः गी ् | 
पा ण ता. लेछा; पार चिंब झालेला. कः ह 
(ज्यो.) उभी रेषा. (इं. ) व्हिल, अक्ष पहा. ह १५.) ळंबन--न. १ ओळंबणे; बणे, संनलेली स्यति. २. (ज्यो) ् 


[स.] 'र्बतुल-ळ-न. लववृत्त. [ सं. ] "वतुलाकार-वि, भूपृष्ठावस्थ स्थळ आणि सुमध्य ही सांधणाऱ्या त्रिज्येवर खस्थ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


 "हृबराण | २६७१ 


* लब्ध 


पदार्थाच्या मध्याशी होणारा कोन. इक्सूत्र व गसैसूत्र यांमधील 
अंतर, -दिद्धांतशिरोमणि. इ.) पॅरेटॅक्स. ३ ग्रहण दृग्गोचर एक जात किंवा त्यांपेकी एक व्यक्ति; लमाण; वंजारी. २ (न.) 
- होण्यास देशपरत्वे होणारें वेळांमधील अंतर: [ सं. ] त्यांच्या टोळीचे लोक, शुर व सामान; वाट चालत असळेली 
` छचराण--न. (नाविक) डोलकाठीचा तोल जाऊं नये [किंवा तळ देऊन राहिलेली या लोकांची टोळी. [ दिं. लबाडा ] 
म्हणून जीं दोरखंडें बांघललीं असतात तीं प्रत्येक. यांचा उपयोग | ०भाऊ-पु. छुंबाण जातीच्या मनुष्यास आदराने म्हणतात. 
"केन प्रमाणे होतो. यांनीं आंतील वस्तु बाहेर ब वाहेरील आंत | ल॑बाणी-वि. लंवाण जातीची, संबंधी (जनावर, भाषा, चाळी ). 
- घेतां येते. १ न ळबाळब--लली. (व. ) रेलचेल; वैपुल्य. -क्रिवि. पुरेपूर, 
ल॑बलब--ख्री. वडवड; जल्पना; जिभेची त्वरित गति. (क्रि |" तेयं लवाळूव खायला मिळतें म्हणून वरचेवर जातो. ? [ खबलब] 
करणे; बोलणे; चालणें ). [ घ्व. लव्‌ १ फा. लव्‌=भोठ ] छचलच-| लंबित--वि. अवलंवणारा; लोंवणारा; लॉवकरळणारा. [ सं. ] 

` : बा-करिवि. ( निंदा.) जळदः वोलतांना, खातांना. द्दोणाऱ्या 


लबूद्‌--वि. १ छन्भ; आसक्त; परायण. २ नादी.[सं.छब्ध ] 
. ओठांच्या शब्दांचे अनुकरण होऊन. ( क्रि० खाणें; जेवणे; बोलणे; 


:- छवेद्‌--विः गलेल््; धश्रकश;ः जोरकस. [हिं. लबेदारसोटा] 
: चालणें ), ‹ माझे गोष्टींत तू वोलूं नको म्हणुन शभर वेळां सांगितलें  लबेदा--पु. १ प्रवासांत वरोवर असठेला वायकामुळें, जना- 
तथापि मध्यें वलव बोलतो. ! [ध्व.] 


बरें, चाकरनोकर इ० परिवार; खटले. ' श्री. अणे यांनां सामानाचा 
लबलबीत---वि. पातळ. लिवलिवीत पहा. फारसा लबेदा नको असतो. ' -स्वभावचित्नें १२३. २(ल.) 
लवबाड--न. (ना.) मद्रास कडन. येणारें एका. जातीचें | लचांड अडचण, ` 
. विड्याचे पान, |` ळवोड--वि. अडाणी; खोटा; असत्य ( मनुष्य, हकीकत ) . 
` छबाड--वि. १ खोटें; असत्य; अप्रामाणिक (मुष्य,भाषण, | [ लवाड ] ऽशैख्र-शिग-वि. ` ( एका खोटया शंखाच्या गोष्टी- 
लेख,मथ, आचार इ० ). २ सात्त्विक नसलेला; अंगच्या सद्ुणां-| वरून ) मोठेपणानें उगाच आश्वासने द्यावयाची पण कृति कराव- 
` विरुद्ध वतैन करणारा. ३ ङुच्चा; गुलाम ( लडिवाळपणें मुलांस याची नाहीं अशा स्वभावाच्या माणसास म्हणतात. 
“म्हणतात ). [ हिं. लबाड ] सामाशब्द-०की-ख्ी. १ खोटेपणा; | लब्ध--वि. १ संपादिळेला; मिळविलेला; मिळालेला, २ 
असत्यवादिता; लवाडी. २ वनावटगिरी; ठकबाजी. ०झबाड- वि. | ( गणित ) काढलेला; निघाडेला; गरा (वाह 
खोटा व थोतांडया; खोटा व कपरी. [ लबाड द्वि. ] ०७चाड- असतां येणार फळ, अनुमान ). ३ शम्द, वाक्य इ०कापासून न्यजनेन . 
छताड-ळ-वि. खोटा; हलकट; नीच; विश्वासघातकी; लुच्चा; |इ० निघालेला (अथे ). “ त्या वाचुन मला क्षणभर व 
सोदा इ० [ ख्वाड द्वि..] (वाप्र.) ०बांचुननव्हे- अदयाप पुर्णपणे |या वाक्यापासून त्याजवर माझा क त य ब 
. असत्यवादी-जाहे; अजून सुद्धा तो खवाडच आहे. लबाडी-खी. | होतो.” ७ ( समासात पूरवाबयव at 2 
! खोटेपणा; असत्यवादित्व; इ्पीपणा; ` परामाहिकपणा | आहे असा. मघा ¡९ ह १ चा तष 
कपट. ३ खोटें, बनावट कृत्य; कपटलेख; उकबाजी. ४ (कायदा) | इ० [ सं. ] सामाशन्द- तिक र ) अधिक कोरि 
- अन्यायाचा लाभ किवा नुकसान व्हावे .या इराद्याने केल इत्य. किति मिळविली आहे असा. २ Ma 
गोतो गोरी ए सहाही, nad सी) नो का स्वतःस मोठा समज- र 
.._ खवाडनकशी--न. (विणकाम ) एक कार्वे डा. पोत करणारे लम ह म ओ द 
कोणताहि, किनार रेशमी किवा सुती, ब किलारीमध्ये गोम नुनं [सं.] शति ३ पुझारी. [स] नक्ष 
: त्या जागीं पांढरे साथे घर भरून घेतळेलें असे छगडधाचे वाण. गवे. [सं.] ना भान रात झाळेळा; सावध. [सं.] . 
रबाडी--जी. १ अवजड बोझ किंवा डा आंबवून पर| चत वि. १ (मूजछनेनेतर इ० ) भानावर आलेला; 
विष्याकरितां व घट करण्याकरितां योजलेली युक्ति(काठी घालून दोरी |०स्मरण स्ट "३ ( अर 


| ‘ लब्धस्मरण उठिता झाला ।' ३ ( अन्य- 
ह ह य पा सालचा ठया re जाप ) अ ज्याला झाली आहे अता. [सं.] 
शि क गी प मानी. पण ति fv काठी लब्थि-ली. १ ' संपादन; लाभ; प्राप्ति, २ फायदा; उ: बे 
| | [i ल ४ वाशाच्या माथ्यांतून शिरकवलेल “7... ` (गणित) भागाकार, [स] लबूश््या-वि. छमषपरतिठ. [सै. ] 


——— 


ळ॑वाण--प. १ ( घान्य, [मीठ यांची वाहतूक करणारी ) 


® ) 
भज = : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. छब्मेचाद | RRR कलाम 
अ 
, - लम्मे(ब्भा)चाट-वि. बनावट; खोटें करणारा; पद्रयें रच- | लय, लयळूर-खी. ( कुण. ) रेलचेल; सश्द्धि; अतिशयितता; 
णारा; वात्या. लयकाळ येणे-भक्रि. ( व. ) संभार, परिवार येणे. लयल- 
` लब्माशाई, लबसु(व्सु)शाई--ली. १ बनावट गोष्ट; खोटे विः (व. ) परिपूणे, जय्यत. ` सवे सामान ल्यस.,? लयाद्शॉ- 
' ळेख, कैफियती इ०, लबाडी. २ वायफळ, पोकळ बोल; बाता. | निवि: ( कुण. ) पुष्कळ दिवसपर्यंत; पुष्कळ दिवसांत, [. लयन, 
( क्रि० करणें; लावणे; मांडणे; चालवणे). -वि. लव्मेचाद्‌ पहा. दिवस ] व 
, लभाझाई-बि. ( दादर ) लघळ. ऊर्जा, ढर्जी--पुखी. ( संगीत ) अनाहत काळांत हाताची 
_ “ लभर्णे-अक्रि. मिळणे; प्राप्त होणे; लाभणें पहा. “ बोलके- तयारी असल्याचे दाखविण्यासाठी स्वरांचा कंपितपणा करून दाख 
< पणाचेनि क्षोभ । लागसरूं न लमे। बोला प्रभु।? -ज्ञा १३.३२१. | विण्याची क्रिया. -कला १३८. [ फा. लझान्केप ] 
[सं छन्न] ` ललकार, ललकारणी--ए खी. १ पुकारणे; हांक मारणे; 
* लभ्य--न. लाभः फायदा; प्राप्ति. -वि. १ मिळविण्यास |( विशेषतः ) दरबारांत राजाचे आगमन सूचित करण्यासाठी भाट, 
“ शक्य, योग्य; मिळण्यासारखे. २ (लब्ध ऐवजीं चुकीने योजलेला) | चोपदार जी आरोळी देतात ती. * आदव, इ० ? २ ओरइणें 
-.सपादिळेला; मिळविळेला. [सं. लम्‌] °मान-वि. ठाभणारा;मिळ- मोठ्या आवाजांत सांगण. ३ उच्च स्वरांत गाणें. | हा गांतो 
““णारा. [ सै. लम्‌ ] लभ्याँश-पः १ लाभ; मिळकत. २ मिळवि- तंच तो गातो परंतु त्याची कांहीं ललकारणी निराळी आहे. 
: -छेली; संपादिठेली गोष्ट. [ स. लम्य+अंश] ` [ ललकारणें ] छलळकारण-अक्रि. ९ मोठ्याने पुकारणे$ हांक , 
लमाण, लमाणभाऊ, लमाणी--लूंबाण इ० पहा. |मारणें. २ मोठ्यानें आरइणे, म्हणणें (दवंडी पिटतांना, गातांना 
¦  लमाणंळंगडी-य. एक मुलांचा खेळ. -मखेपु ११०. |इ० ). ९ ( चालण्याची गर्दी करण्यासाठी ) सांगणे; ओर 
खय. १ वाय वाजविल्यानंतर मागे कांही काळ पेतं |(.जनावराला हाकतांना ). ४ ओरडणे; गजेना करगे ( रग 
` राहणारा त्याचा नाद, ध्वनि. २ (-पु.) (वादनात) ताल 1० ताना ): अ भरन होच मा का 
देण्याच्या क्रियेमधीळ विश्रांतीचा काळ. ह्याचे हुत, मध्य ब | गाणे. फंदी अनंत कटिबंद छंद ललकारी । 
? बिडंवित असे तीन भेद आहेत. ३ ( वादनांत, जृत्यांत, चाल-। ९३: [धवः हिं. लल्कारना ] छलकारी-खी. आरोळी;भोर 
“वयांत ) समकाल, ७ गायन, वादन व नृत्य यांचे 'ऐक्य. ५ उरा; गणैना; मोठयाने हाका मारणे; ललकारणी 'पहा. ( क्रि 
* (एका पदार्थाची दुसऱ्याशी तदूपता झाल्याने होणारा ) नाहीसे- करणे; मारणे ). [ ध्व. सं. ललन; प्रा. लङ्क; हिं. ल्ल्कारी ] 
“षणा; लोप; अनस्तित्व. ६ ( खर्चामुळे, वापरामुळें ) खढास| ळलळ(लि)त--पु. ( संगीत ) एक राग. ह्या रागांत षड 
“होणे; क्षय; नाश; निःपात. ७ झोंप. ८ राजयोग समाधीस | कोमल ऋषभ, तीव्र गांघार, कोमळ मध्यम; तीतर भेवत,' 
~ होणाऱ्या दुसऱ्या विज्ञाचे नांव. ९ -पुन. जगाचा नाझ; प्रलय; | निषाद हे स्वरः लागतात. जाति षाडव-षाडव.' वादी 
"संहर. उत्पत्ति आणि स्थिति या शब्दांबरोबर वापरतात. कयास | म््यमः संवोदी षड्ज. गानसमय रात्रीचा चवथा प्रहर. 
` मज हा ल्या रुद्र करि दया दृष्टि झांकली । ? -ऐपो ३६८. १०| ळछळन--न. १ क्रीडा. २ कंपन. [ सं. ] 
* -पु. चित्ताची एकाग्रता; एकतानता. ( क्रि० लागणें; होणे ).। ललना--खी. १ खी; महिला. २ स्वैरिणी किंवा वि: 
र र ल्य लक्षनियां झालों म्हणती देव । ! -तुगा २८०८, [ सं, सिनी स्री. [ सं. ललम=विलास करणें ] Br 
` ली-ल्य] ल्यास जाणे-अक्रि. १ तहूप, ऐक्य होणे." जरी | छळळळ--उदा. निराशेचा . किंवा विस्मबाचा उह 


स्तन्य बुद्धीसी ळ्या । जाइजे कां। ° -ज्ञा १६.१८. २ विनाश | चचचच ! 
क नाहींसे होणें. सामाशब्द- “क्रिया-जी. १ संहारकार्य,  छलार--न. १ कपाळ, ' सच्चिदानंद एक मे! व 
र ३ न आ ताळ धरणं. [ स. ] ०स्थ-वि. तटस्थ; समाधीत | त्रिवळी ललाटी 17 -एरुस्व १.६१. २ दोन भिवयांमेघीठं देषः 
; . ल्यस्थ एके -ज्ञा १ १ १ २९, [ स. ] [ सं. ] ०रेषा-खा-ली. कपाळावरील लेखः दैव; नशीब. 
..__ लय--विकरिवि. ( कृण, ) १ अतिशय; पुष्कळ; पराकषठेचा; |[ स. ] ०रेषा उभी राहर्ग-देव अनुकूल, प्रसन्न होणे; 
*' मायंदळ. २ ( दिय आरंभीं जोडला असतां) अतिशय; | उदयाला येणे. अमोल 
` „ फारच. उदा० ल्य मोठा; लय उंच; लय लांब, [स. ल्य. ( अवा | लळलाम--न शोभाः “ 
३-5 गै ह mit रत्न. २ भूषण. दे ¢) 
-; rd मनाची आश्चर्यचकित, दिड्सूढ स्थिति जी होते |रलामाचिया खाणी । ? -सुआदि ४.५४. ४ चिन्ह. ५ क्यात 
७ ७९१ म्हणजे य, विनारा अना उदारवाचक अर्थाने ) ] वरचं निन्ह.-वि. बंदर... सं. ] ह... 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ह टू j 


` [दे. प्रा. लह्निस्खुशामत; किंवा लाला-'पुंतास्पुत्रा } करण 
* दांदाबाबा करणें; आजव करणें. “ आम्ही कांहीं कोठें ललोपत [डा र 
~ करीत नाहीं. ? -पेद १०.६६. ळळेथापे-जी. यापटणे ब शांतं |( मांसाचा, कणकेचा ३० ) ( कि० घेणे; तोडे; काढणे निधे; 


. .'लाड+योपटण]  -' 


. छावणे; दाखविणे; देणें ) 


तरलेली १ जविलेली सुपारी; 
:' असणाऱ्या राठ केसावांचून.) पाठ, पोट, हात, पाय ६० कातरळेली, (शिजविठली छप 
.” यावरील बारीक, मऊ केस; अंगावरील वेस. २ प्राण्यांच्या खांडे 


: 'ैगावरचे केस व मळ. [.सं. लोम=लव ] यत 
: .छष-प, १ अणु; सुक्ष्म अंश. २ ( फल्ज्यो. ) अंश; भाग. | ख 
.-३ अपूर्णीकाचा अंश ( वरचा भाग.) ४ तुकडा. ' शरधारी रिपू- 


: गणाचे लव । करि ऐसे जाणावें । ? -जै २९-१३. ५ छत्तीस वन)  लवंगी-वि. ९ स्वंगेनी.. 
- गिमिषांश्‍तका काळ, "निमिष निमिष हुढिडव ्ग। एमा | वटी-जी. एक दुणे सिता त्याची गोळी. लवंगी-ति. १९ र 


शु 


„ललित २६५३ 


Ee 


——s 


ललित-न. १ एक दत्त. ह्याच्या चरणांत ११ अक्वरें| २.७५५. ६ क्षण, -वि. थोडा अत्यल्प, * प्रभुची दे न. भीति 
-आणि र, ज, स, ल, ग हे गण असतात. उदा० देवता सुनी |ल्वलीला । ' -मोभीष्म ४.४०, क वदी 
„ नमिति सवैदा । तुजवाचुनी कोण स्वे-दा । ' २ ज्वियांची राग-| ° ेश-पु. किंचित्‌ अश, कण. * घरांत तुपाचा लवळेश नाहीं, 
, विकारदशी लक्षणें; भाव. ( आळसाने आळेपिळे देणे, लोळण |[ स, ] ; i 
इ०). ३ विलास; शुंगार. ४ स्रीचे नृत्य. ५ लळीत पहा.| लव--पुन. एक वृक्ष व त्याचे फळ. ट 
` .-बि. सुंदर; रमणीय; सुरेख: २ स्वैर; विलासी; विषयी ( स्री ).| लवकेड--ख्री. १ लोळकंड; एकमेकांवर वद्या, मर ब 
३ कोमल. [ स. ] सामाशब्द- ०अलंक्रार-पु. वणेनीय जो लोळगे; झोबाझोंची ( तज्ञ मारता मांजर, युर म 
'- प्रत अथे त्याचे वणेन न करितां त्याचा प्रतिविंबरूप जो कांची ). (क्रि० येणें), २ (ल. ) गर्दी; दाटी; रेटारेटी; ढकली. 
. अप्रकृत अथे. त्याचें वणेन करणें, उदा० ° न गणावा गरुडहि मग | [ ल्वेडणें ] | 
: हेखावा काय हो ! मशक तातें । ” -सोभीष्म १.२५. [ सं. ]| खघकर--न. अवघी; अवकाश; (आधीची) वेळ, उशीराच्या 
*कळा-खी: कान्य; गायन, वादन, चित्र, नृत्य इ० सौंदर्य | उलट. ` अझून लवकर आहे एव्हांच कशाला जातां | ! - क्रिवि. 
:- विषयक कोमल कला. ( ई. ) फाईन आटे. [ सं. ] ळलिता-सी. | १ जलदीने; त्वरेन; गर्दीने. २ चटकन; पुष्कळ वेळ जाण्यापूर्वी 
* १ स्वैरिणी स्री. २ सुंदर त्री. ३ सामान्य खी. ललना पहा. ३ आर्धी; नेहमीच्या वेळेपूवी. * यंदा लवकर पेरे झाले म्हणून 


- 8 देवी; पावती. [ सं. ] 9पेचमी-ली: १ आश्विन शुद्ध ५ चा | शेते लवकर पिकलीं; ? 


: दिवस. ह्या दिवशीं ललितादेवौची पूजा करतात. २ था दिवशीं |. लवकळी--खी. (व. ) हलकल्होळ. | इतक्यांत देग्याची 


5 केलेली ललितादेवीची पूजा. [ सं. ]. ` चोहोंकडे एकच लवहळी उठली. ' [ध्व] ` | 
- ` छलुपतु; लल्लुपक्षु, लुलुपतु, ललोपतो-नक्री.| लवका, लवकिरा--वि. (भां.) टवचीक; सदु; नरम; 


'-अंजारणी गोंजारणी; भोळावणी; लाडीगोडी; खुशामत करणे. | बांकणारें; नमणारें. “ हें पाठीचें हाड बळकट असुन लवे असावें 
लागते ? -मराठी ६ वें पु. (आ. २ री.) ए. २५६: [वणे ] 
ल॑( ल )चका--उ. हाताने, तोंडाने तोडलेला तुकडा; चेका 


करणे; गोंजारणे; कुरवाळणे, [ का. लाली = अंगाई+याप; किंवा | जाणे ). | | 
र लवखर--वि. (प्रां. ) सवका; लवचीक-पहा. 
लवखाद--खी. ( घाईने, उतावीळ पणानें घेतलेडीं ) उडी; 
झडप; झांप ( कांहीं वस्तु, देणगी यांवर ) ( क्रिश पडणे ).” उमेद 
॒ वारांची लवखाद पडती. ' ग्र 
ढल्ला( ल्हा )र--न. (प्र. ) ललाट पहा. म्ह० -दैव नाहीं| लवंग--ली. १ एक झाड. -२ :हिचे फळ. -उत्पत्ति भलाका 


_  'लल्ल--वि. चंचल, -शर. 
` लब्ला--पु. आमिष; मधाचे बोट; प्रलोभन. ( करिं 


. लल्लाटी पाऊस पडला शेताचे कांठीं. ०रेषा-खा-ललाट रेषा |व अंबोयना बेटांत फार. लवंगा म्हणजे लवंगांच्या झाडाच्या न 
. .. पह्वा.. र 


उमललेल्या वाळलेल्या कळ्या होत. उपयोग मसाल्यात व-सुरेंषी 
पदार्थात. तेलद्दि काढतात. ३ एक सोन्याचें इ० लवगेच्या आका- 
राचे कगीसूषण. [ सं. ] सामाशब्द- °का( क न 
; १(ः डोके कोवर्ळ  लबंगेच्या आकाराच्या तुः 

ल(ल॑)व--जली. १ ( दाढी. मिशी, डोके ६० ठिकाणीं |खी. कोवळी असतां. ल्वे आताचा ह्या 
[डं केलेली शिजवून वाळवलेली सुपारी. . ०चुरी-चूर-खीए. 
घाळेळे घोड्याच्या लवंगकाचरी सुपारी. (संक्षेप) "पट्टा-प. (तंजा. ) दालचिनी, र 
लबंग( गी )पिपळी-खी. पिंपळीची अतिदय लहान. जात. | 

त, ळुगड्याचा एक प्रकार. छगड्यावरील लवेगेच्या.भआाका- 


लल्डाचण--अक्रि ( व. ) लालळचावण. ` खायला लल्हा- 


*कातडोबरील मऊ केस; लोकर: ३ खराऱ्यान नि 


' हवंगल-प. ( शाप. ) ल्वंगांच्या तेठांतील सुख्य घटक 
be तेलांत हा असतो. (ई ) युजेनोल. लवंगावि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८७४ 


7-1 चचचछच्च्च्च्च्च्् 


:: २ लवंगप्रमाणें बारीक, लहान किंवा तिखट. ०कापूर-पु. ख्वं- | चटपरीनें; चलाखीने. -एरुस्व ५.७९. ` श्रीकृष्णं खांदा घेऊनि 


:-गेच्या अर्कापासुन काढलेला कापूर. याच्या सुडेसारख्या कांड्या | कावडी । पाणी वाहत. लवडसवडी । ? 


'असतात. ०कुत्रॅ-न. कुत्र्याची एक ल्हान जात. ०फटाकडा- 


पु. ल्वंगेसारखा बारीक पण कणखर आवाज करणारा फटाकडा. | [ हिं. ] ळबडेळूट-खी. ( अरिष्ट 
०म्िरची-ली, ल्वंगेसारखी वारीक एण फार. तिखट अशी एका | वैपुल्य. २ ( ल. ) मातीमोल स्थिति. 


` जातीची मिरची. लवेगे( ग्ये )ळ-न. लवंगांचे तेल. [ खवंग+तेल] 


ल॑वडा--पु. ( अश्छील ) पुरुषाचे जननेंद्रिय; शिश्न; ह 
) १ अतिशय रेलचेल; मोरे 


ळवंडा--प. १ ( व.) मुलगा. ' तो माझा लवंडाच आहे, ! 


छच॑ंग-क--जी. ( गो.) पहार. [स लोहांग] लवेगी- | २ पोऱ्या; गुलाम. [ फा. लवन्द; हिं. लौंडा.] 


खरी. १ (कोळी) साधी काठी. -शुजा ६२. २ ढोहंगी; लोखंडाची 
वेटाळी जागजागी लावुन मजंब्रूत केलेला प्राणघातक सोटा, 
"` ‹ बिचवा लवंगी गुरगुज सांग सोंटा वरची फेंकिती ।' -ऐपो १०९. 
लवंगणे--अक्रि. लचकणें; सुरगाळणे; दुखावणे ( शरीर, 
` 'अवयव ). { 
” छँवगार--न. (कु.) १ लचांड. २ (ल. ) रखेली. 
लबगी--ली. (वे. ) दोरी. [ हि. लाव=दोर ] 
-लब(ब)घा-पु. दाह; शोष; अतिशय तृष्णा. ‹ तैसाचि लवेघा 
सुटे। मग भुई ना सेजे सांटे | पाणियाचें न सुटे । तोंडोनि पात्र। ? 
-ज्ञा१७.१४९. i 
. छचंचक--न. उभारणी; पोकळपणा; निरथैकत्व. * आतां 
दाचे वेचक । सांडूनि दुणीचें कचुक । ' -अग् ५.३३. . 
; `. लषची( चि)क--वि. १ न मोडतां वांकणारा; लवणारा; 
. खूवका; खवकिरा, २ स्थितिस्थापक, ३ द्री, आग्रही 
„ ` दुसऱ्याचे ऐकणारा (माणूस). 
` खवटच--पुः वरवरचे प्रेम; लाडीकपणा. "जावया प 
` लाव=विनोद्‌ ] ` , 
ळवटी--खी.. ओश्ञें, भारा आवळून बांधण्यासाठी त्याच्य 
. भोंबतालीं बांधलेल्या दोरींत घातलेली काडी, चीप. चे 
'. (को. ) गांठ मारतेवेळी सैल दोऱ्यांमध्यें एक हात काठी घालून ती 
- पिळवद्न न हाळेशी झाल्यावर करकचून बंद बांधणें, * 
.-छुवट्री घे म्हणजे धास्ती नाहीं? | 
. २ ळवटे-_-वि. १ उवण्याजोगें. २ ल्वलेले. -शर. [ लवणे ] 
कुड डयन १ उलंडणे; कलंडणें; पालथे पाडणे. 
.' वळून सांडणे. -अक्रि, १ उलटर्णे; सांडणे; एका बाजूस कि 
. . पाल्ये पडणे. २. ( कों. ) घसरून पेडणे. ३ ( शि 
. इ० ) निजणे; आडवे होणें; वामकुक्षी करणे. 
` छबडसवड-डी--खरी: ल्गवग; तातडी; त्वरा, ' 
तेथिंची जीवा आवडी । म्हणोनि तेंचि देखांवया टवडस 
जज्ञा ११.५९८. -एभा ३.६१७५. 


_ सवी, टचंडीरनडी-त्व. (चय) पाहे; जलदीने; 


डे खालील लवण 


लवंडी--ख्री. १ बटीक; दासी. २ वेश्या. ३ रेली, 
[ फा. ल्नन्दु; हिं. लोंडी ] लवंडी(डि)चा-वि. ( एक शिवी ) 
नीचोत्पन्न; जारज.. हा शब्द शिवी देण्यांत, निंदा.करण्यांत योज- 
तात. “ कुणिकुन आला लवंडिचा घातक! ? ऐपो १२६ 

लबण-न. मीठ; क्षार. -पु. क्षाररस, -वि.: खारट; 
खारे, क्षारयुक्त, [ सं. ] सामाशव्द- ०जळ-न. (काव्य) (खारे 
पाणीं ) समुद्र. ` लवणजलविषे करून । सबे हा पसरला- लंबाय- 
मान। ? [ सं. ] “ञ्जय-न. संघेलोण, पादेलोण, विडलोण ही 
तीन लवणे; त्रिलवण. -योर १.१७६. [ सं: ] ०पेचक-न. संचि 
( पादेलोण ), सैंधव, विडलोण, औद्भिद्‌ ( जमिनीमध्ये उकहन 
निघालेल्या खाऱ्या पाण्यापासून सुयैकिरणांच्या किंवा अमीच्या 
साहाय्याने झालेलें मीठ) व समुदाच्या-पाण्यापासून झाळेळं मीठ, 
-योर १.१७६. [ सं.] ०शाक-ख-पुली. खाराबळेलीं फळें 
भाज्या; लोणचे. [ सं. ] ०ख़ागर-पु. खारा समुद्र, “ कां खव 


, नसटेळा; | णाची कुंजरी । सृदलिया खबणसागरीं । ? -ज्ञा १५.३१८. [सं] 


छचण--नली. १ खोलगट, सखल स्थळ (जमिनीतील . | 


य: रपुरुषाशी। | इ० ); वतखल, ( सामा. ) खोल, आंत गेळेला भाग; खळगा. | 
बोएवो लावी निज पतीसी । ? -एभा २१.३७४, [१ तुल० फा. | जर्स- पायाची-मानेची-हाताची-ल्वण, २ वळण; . बाकि 


( रस्त्याचे, नदीचें इ०). ३ ( व. ) लहानसा ओढा; गाली 
४ उतार; उतरती जागा. ५ लीनता; लवणे. [लवणे] म्ह० लवण 
तेथे जीवन. ०भंजन-न. ( उप. ) १ पूज्यतेचे व नम्रतेचे गो 

भाडंबर करणे; लवून नमस्कार कहन पूज्यतादशीक शब्दांनी संबो" 
धणे, बोलणे. ( क्रि० करणं ). ‹ पंडित भेटती समत्सर। खँबण , 
| भंजन अतिनम्न। ' -एभा १०.१७३. २ अत्यंत नम्रता; आदर 
आजव. [ लवणे + भजणें ] छदणा-वि. ( व. ) ओणेबा. 
` छवणां पड. › छचणी-सरी. वांकळेल्या शरीराच्या अवयवाच्या 
5 खळगी. २ बांक; वक्रता; कमान (रस्त्याची ई); 


1 | लवणांतील आंत गेलेला भाग, [लवणे ] ळ॑वणे-अक्रि. र वार्कः | 
वर | छचलेळं-वि. वाकलेले; नमलेलें.. ' भारेलवें प्रतिपदी hh शेष 


घूं शके न ऊंवलीला । ? -मोभीष्म ४.४०. २ वांकणे7 द ।, 


एशी | दबकर्णे. ३ तळपर्णे ( वीज ). .४ स्फुरणे (डोळा). ५ 
बडी । | ( मन, मनोबृत्ति ); वाहणें ( मनदेवता-पिंगळी ) ह्या अथी मग! | 
[ लब न सवड? ] छचड़- | मनदेवता, 


मनपिंगळी इ० शब्द कतृस्थानीं योजतात. ६ न 
उडणे; उड़ी मारणं, ' मिंतीबरून लवला. ” ७ डीन, न्न 


CC-0!Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ॐ 


` हृबथवणे | २६७५ ` _ _ लवौटवौ तोः 
` ‹ यसरी त्यजुनि खेद ख्वतीस । ' -मोवन ४.७१: [ सं. लीन; | ळवलादह--पु. १ त्वरा; वेग. “ पूव पूण्यांचेनि लवलाहें । तुज 
नमन;-अप. नवन; हिं. नोना, पं. नौणा ] छबन-प. पाणी अकस्मात ह। ब्रह्मज्ञान गा। ?-विपु ७.१०२. २ सामथ्ये. :? 
बाहून जाण्याचा पाट; लवण अथे ३,४ पददा; -ाज्ञा १८.१०८९, [ ख्व = क्षण. ] छचळाह लवलाही-हे- ` 
*“ळवथवर्णे--अक्रि. १ ल्त्रल्वीत, स्थूल होणे. २ लोंवणे. ह्या-क्रिवि, (काव्य ) झटपट; जलदीने; झटक्यात; क्षणात. ‹ ऐसें 
. 1 असुप ल्वथवितीं कातडी । ' -दा ३.१.१९. ' खवथवती म्हणूनि लवलाही । शेतासी आला ते समयीं। ! . तरी चद्रविब ` 
`` विक्राळा ब्रह्मांड माळा । ° -आरती शंकराची. लवथचित-वि. ल्वलाह्या । झढूनि देई रांजणीचे। १-ह ६.९... ` . ` 


थल्यलीत; लवलवीत. [ लवणे द्वि. ] a लवलाव-ु. चळवळ; खवर पहा. ` पम 
लछवथा---पु. ( राजा. ) हातानें धरून ओढलेला शरीरांतील) छघळी--खी. एक झाड; हरपररेवडी पहा. [ स.] 
लबदार--न. ( इ. ) जुने, फाउकें बन्न; बोदर, लवा--पु. सत्ता ` तेथें सरकारचा अंमल व ख्वा :.. ? -ख 
लवघट--वि. ( भ्रां.) १ निष्काळजी; बेपरवा; अविचारी. | ३५६६. [ अर. लीवा=निश्ञाण ] 


२ दुरामही; ही, अदे, लवाज( जि )मा--य- १ नोकर चाकर; पदरचे लोक; मोठे- 
लवनी--खी. एक प्रकारचें सिताफळ. [ सं. ] पणा, डौळ दिसण्यासाठी बाळगावा लागणारा परिवार ( माणसे; | 
ळवनी -खी. ( प्र. ) लवणी पहा. गाड्या, घोडे, नोकर वगेरे ). वड्या माणसाचा इतमाम. “ बरोबर 
-लचफळ--न. उत्र या झाडाचे फळ हें लहान पण फणसा- लवाजिमा मातवर. ' -मराचिथोशा ३६. २ मट; खबाजीम पहा. ` 
सारखें आंबटसर असतें. “ ुळावजांव व लवफले रा. स्वामीनी... |* जाहोरदारींत सर्वास दोस्तीचे लवाजिमे जाहीर होतील  -रा 
` पा आहेत. *-पेद १८.११७. [ सं. टवलीफड£ ] ५,१५६. [ अर. ल्वाझिमा] लबाजीम-पु. १ हक. २ कर. 
लवरलवर--क्रिवि. ( ना. ) थरथर. I pf हक-दक वगेरे खवजीम कूल जे असतील ते चसूल करून सरकारांत - 
लचळव--ली. १ वडबड; चुरचुर लवलवं ( बोलतांना जमा करणे. !-वाडवावा २.४५. [ अर. ल्वाझिम्‌ ] 
जिभेच्या ख्वण्यावरून ). “ वृथा : बोलाची लवळव । ? -एभा ळचाद्‌-- पु. ` १ मध्यस्थः पंच; दोन पक्षांत तडजोड कर- 
२२.४३. २ हालबाल; वळवळ, “ कीं गर्भाधु नेत्रपाती । न | रा. २ मध्यस्थी; तडजोड ( कोर्टात न जातां खाजगी रीतीने र, 
सांडी लवलवा.। ' -कथा १.२.३३. [ ल्वे द्वि] ळवलव- | उवी ), [ अर. खवाझः्कैवारी ] ०कोटे-न. आपसांतछे गी Eo 
. खवां-नरिवि. १ जलद वोलण्याचें अनुकरण करून; लवलब, छ| सरकारी न्यायकोटोत न नेतां पामा पत तोडन घेण्यासांठी स्थापि: 
छव पहा. ( क्रि० बोलणें; करणे ). २ घाईने; गर्दीने; लवकर. ठेली सरकारमान्य सस्या. छवादी-खी. ल्यादार्चे काम; पंचा 
_. छवलवणे-अक्रि. १ जलद व चपळाईने वांकणें व वळणे ( अतिः ईत -वि. लवादाच्या, मध्यस्यीच्या संबंधाचा. [लवाद] चाद ` . 
शय ल्वचीकपणामुळें ); वळवळणें ( साप, किडा इनी). २(ल.) लवादीचा निवाडा-डुकुमनामा-प. लवादाने, पंचा... 
बोल्ण्याविषयी `` उत्सुकतेने) ` फुरफुरणे;- वळ्वळणें ( जीम); दिळेळा हुकुमनामा, निवाडा. | _. 
स्फुरण चढणे. [ लवणे ] ळवलवाट-प. ( लबल्वचा अतिशय) बाळा -प. तृणविशेषः लव्हाळा. लबा पहा. "जे 
१ उत्कंठा; उत्सुकता. २ घाई; त्वरा. ` सदूगुरूचें घ्यावया छवित्न--न. कोयता. [स॑] 
योव लर | कयी लविथंपी--जी. लपंडाव. -शर- ( प्र.) रपीथपी पहा. 
रवळूव--ज्री. १ डसडशीतपणा; कोमलता. ` कां भूमीचे छवे-ल(गणी--सी. (पडवी व शेजार) संबंध; व्हणानुबंध. 
भादैव । सांगे कॉंभाची लूब्रलच । ? -ज्ञा १३.१८०. २ खरी; (ङ.) विश्व किंवा प्रवृत्ति आणि माया. ' भणाळ लवे लायणिचा । .. 
उत्कता. :* तया अवधानांचिया लवेळवा । पाहतां व्याख्यान तरि मध्यें लटिका वायांचा । ' -छ ४४. 3 
चढ थांवा । चौयुणे बरी । ° ज्ञा १३.११५०. . द छवोटवो पु. आव; लाडिकपणा. उवंटव पहा. £ धन- ' 
छवळवीत---वि. १ वका; ल्वकिरा; लवचीक. २ ` `| पुरुषापार्शी खी ल्गोट्यो करी केशी। -एमा २३.३२६ ¦ 
ब ,दबणारे ( लोणी, मळलेली कणीक, शिजलेला भात, उ” र १ ल्बठव. २ आदुरातिथ्य. ' वोस घरासि वस्तीसिँ `` 
- चिखल इ० ); लवथवीत, * रक्तवणे मांसपेशी । तळी | ल दो निर्जीव पाहुणा आला राहो त्याचा कोण करी लवो 
नयीत रर्‍्यमादि रर नना र -एभा २१.४९८. [ख्वटब ] ` :. `` 
ेवछक्षण--न. (राजा. ) देखणेपणा), सोंदयी प |` व्हा नी सी गदा; खंबंगी, लोहांगी पहा, `` "१ 
(खसी, सुरेखपणा इ० सुळे येणारी )..[ ख्वमसक्षण ] . ` ' | क 


IY > & «5 SCENE + का 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri क 
= > 


लर्व्हल्व्हे २६७६. खसेलसणे 
््स्स्स्त््व््व्व्त्क्त्क्क्क्स्स्ससस्ल्ल्च्क्क््स्स्स्््् 
:लव्हलव्ह- त्रिवि. ( खा.) लवकर. लवलव पहा. * लश्ून--ल्सुण पहा. न्या र 
ल्व्हःचाळसींनं तव्हात गाव जोय. ? = लवकर लवकर चाल्शीळ | . ळष्टण, खष्टाण--न. ( व.ना. ) १ सूतवाघा.. २ दुरूप 
ेबहातर्‌ गांव जवळ येईल. [ल्व द्वि.] लब्हा-वि. (वे. ) | व्यक्तीला उद्देशून योजावयाचा एक तुच्छताद्दीक शब्द्‌, 
लौकर पीक देणारे. 'लष्टन-म--न. ( व. ) १ व्यसन. “ हें ल्न नवें लागढे, ? 
लब्हा--प. एक पक्षी. २ लचांड. र 
ळब्हा, ळ्व्हाळा-प. तृणविशेषः दर्भासारखे गवत. हा चा! लख--खी. जखम, फोड इ० तुन वाहणारे पाणी, द्रवं . 
फूट वाढतो व ओढ्याच्या आणि खाडीच्या तीरांवर भायः आढ- (रक्ताच्या पाण्याचा खाव, द्रवांश. [ सं. रस, लसिका ] र 
ळतो. याचा घरार्ची छप्परें, चटया इ०कडे उपयोग करतात. [स.| लखण--न ( खा. ) लसूण पहा. : 
ल्त्र-चा ] छब्ही-खी. बारीक व नाजूक जातीचा लब्हा. लखणा-पु. कुऱ्हाड इ०कांस धार लावण्याचा दगड; निसणा,.. 
,खब्दा--वि. लहान. [ सं. लघु; प्रा, खडु] रूखर्णे-अक्रि. ( व. ) ठचकणें. लसलसणें: पहा. ‹ असा 
ब्ह-पु. मोठी तरवार. ' राया जाधव जप्तन-मुळख छन्हा | वरच्यावर रसच्सतोस कां १ ? [ सं. लस्‌ ] , 
केला। ? -ऐपो २३५. १९. ०गदृ-खी. तरवारींची खणाखणी.| लसणै--अक्रि. विरमे; शोभणें. “ म्हणोनि परिहास हाः 
“ खना खना लव्हागदे उडळी। “ऐपो २७९. [ न्हा+गनगदी] | सहज आजि केला लसे । ' -मो कृष्ण ६०.९. [ सं ट्स] 
'खब्दााणा--य. गुजराथी लोकांतील एक जात किंवा तीतील | ललत-वि. उत्कृष्ट; शोभायमान; उज्वल. [ सं. ] लसती- 
एक ब्यक्ति: , स्री, विलासी, सुंदर स्री. -बि. विलसणारी; सुदर. [ सं. ] लच- 
"म्हार, छभ्ह।रकाम, ल्व्हारकी,लव्हा(व्हे)रलाळ--| त्कांचन-न. तेजदार सोनें. ' एके उसत्कांचनसम पिवळे । १-श्ञ 
(म. ) लोहार इ० पहा. ११.१३५. [ सं..] छस्ित-न. १ विलास; क्रीडा. २ उल्हास; 
लश(ष) कर, लदक(६क-स्क )र--न. १ सैन्य; फौज. | उत्कटा. डी 
Mb र i गोट. -यु. नाखवा; खलाशी; लससर्गे--बोचणे; मनास लागणे; डांचणे. ' सुंदर सकल धूत 
कर; आास्करः [ फा. क्कर्‌ ] (वाप्र. ) | कशी न लसतीच होय दमयंती । ? -र १. [सटणे ] 


भरणे; ( इं. ) रिकूटिंग,  लष्करभरतीची चळवळ निघाली. तेव्हां 
सरकार-पक्षपाती प्रोफेसरांनीं त्यांचे अभ्यास बुडविले ” कछ, 
३१७. लश(ष)करी, लदक( षक )री-वि. सेन्यासंबंधीं. 
०कायदा-य. युद्धामुळें रिवा वंडाळीमुळे नेहमीचा असहेला 
कायदा तूच होऊन करी अधिकाऱ्यांचा बसलेला अंमल व | कांची 
लदा (३) माल डॉ. पिवळा गई-पु. मोठ्या | ei 
4 पवळा ब चमकदार गहू. -सुग्या ४३. चचेद्रा- { 

वाइन 'नेण्यासारखे रूइरी सामान; दावात, Wl 0 Sirs me | 
क नी राजा. ) कोड आणि लस असलेला. 
`| उस-कोड ] ळशी खरूज़-खी. 

णारी, मोली: खहज़ *[ हस+-खहज.] . र त 


येणे ( तारुण्याची धमक, तेज), ७ छसळुसणें; टवटवर्णे; तका” 


क ८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आ ्न्न्न्न््व्व्व्च्क्क्क्क्व्क्व्व्न्क्क््िवि र लहा 


लसख्रण-पुलीन. १ एक वनस्पति. याचें झाड कांद्याप्रमाणें | जयांचा, सुऴंचा, रिकामटेकड्या किंवा ्ासदायक लोकांचा सभु 
असतें. लसुण स्वादाकरितां मसाल्यात, चटणीत वगैरे घालतात. (दाय. ३ अडगळ वाटणारा (कळप, खिक्लारे, गाड्या इ० कांचा ) 
याचे अनेक औषधी उपयोग आहेत. २ या वनस्पतीचा कांदा | सरंजाम; कारखाना, गाड्या Rh व्या da 
किंवा कांद्याची पाकळी. [ सं. लञ्चन; प्रा: लश्ुण, हसण ] सवैरभंक मनुष्य किंवा पी म b 
लखणा-ण्या-उ. १ एक रत्न; दुध्या काचमणि. (सं. ) लहम--खीपुन. ल्हज पहा. [ अर. हि. लं] 
लुन. ह्यास बहिवैक् आकार दिछा असतां त्याचें विडालाक्ष दिवा|. लहर--खी. १ तरंग; छाट ( पाण्याची). ` प्रकटति बहुतर 
मार्जारनेत्री हं रत्न होतें. ह्याचे रंग धून्न, पिवळट, पांढरट वगैरे. | ल्वी, करि करिवरसा ऱ्हदासि बहु तरळ हरी । ! -मोळृष्ण १६. 
₹ ( कों. ) .फणसाचा अकार. ( वारीक गरे असलेला ) [ लसुण ] १०, २ शरीरांत उठणारा वेग, पेटका, झटका (मादक, विषारी 
लसणी-खी. १ लसणाची 'पांकळी, कुडी. २ तिच्या आकाराचा | पदाथ, विषारी देश, कोष, काम इ० कां पासुन किंवा मरणकाळीं 


` ल्लियांचा एक अलंकार ( जवा, तोडा ३० ). ३ वैदूयेमणि. -वि. १ | येणारा). 'सोसिल शोकविपाच्या कृष्णा मत्काय दव किती लहरी! 


लसणीच्या पाकळीच्या आकाराचा (मणि इ०). २ लसणासंवर्धींचा. | -मोज्जी ४.९. ३शौचाच्या वेळीं होणारी पोटांतीळ खळबळ,भोसरः 
[ सुण ] ०जचा-पु. जव्याचा एक प्रकार. याच्या कड्या लस-| शौचाचा आवेग. ४ झगडा, वेदना इ० च्या वेळीं होणारी क्रिया; 
णीच्या कुडीच्या सारख्या'असतात. २ लपुगजब्याप्रमाणं जोडणी, धडपड. ५ वाऱ्याची झुळूक; मंद वायु. ६ हुक्की; एकदम होणारी 
०बिब-न. वेताची एक ल्हान जात. याला पिंगट फूल येतें. | इच्छा; प्रदृति; कल ( मनाचा ). ' बामनाची तेव्हां लहर लागलीं 
न्साळंमिश्ची-खी. सालेमिश्रीची लहान जात. याच्या उलट | नाहीं.? ७ विशिष्ट जातीच्या सापाच्या गळयाखालच्या रेषा ( ह्या 
पंजाबी साल॑मिश्री. छस्तरूणवी -खी. लसुणाची पाकळी, कुडी. | जितक्या असतात तितक्या तो साप चावलेल्या मनुष्यास विषाच्या 
लसूण घांख--पु. ( कों. ) एक प्रकारचा चारा. [ इ. ल्यूसने | लहरी येतात अशी लोकांत प्रसिद्धि आहे). ८ नागमोडी सारखी 


ग्रास] रेषा ( कापड, वन्न इ० वरील विणकामांतील किंवा रंगानं उठविः 
` 'लस्सी--ख्री. १ दूधपाणी. २ (व.) दूध व पाणी मिळून  ळेली ). ९ कापड, पोषाख याची नागमोडी घडी, १० आकस्मिक 
केलेली थंडाई. [ हिँ. ] झडप; ग्रासे ( झोपेनें ). “झोपेची लहर ' ११ छाया; झांक. 
` लहुगा--पु. घागरा; परकर ( मोठ्या बायकांचा ). [ हिः |[ सं. लरी ] सामाशव्द- °दार-वि. १ छांदिध; लहरी; तवियती 
तुल० फा. छगु; म. ठंगी ] ट ३०. २ नामी; सुंदर; लवर दाखविणारा ( पोषाख, गाणें, वाज- 

लहज--पु. क्षण; पळ; निमिष. [ अर. लह ] ` विणें, भाषण, कंविता इ० ). [ लहर ] ०यहुर-खी. १ जोम; 


लहडणे--अक्रि. (प्र.) लागणे; लढणे; लगटणे. ° लहडतील | ज्वानी; भर; अत्युकपै. ' नवतीची, लहरबहुर थोडी. ? ' आंब्याची 


. तारांना -कणसं। मग शाळूंची जंवा । देऊं देवाजीला दुवा । ' | ल्हरबहर उन्हाळ्यांत असती ? २ हुक्की. [ लहसवदर ] लहरा- ° 


कृत मोटेवरचे गाणें. पु. १ (संगीत) छाया; थाट; सूर ( विशेषतः तंतुवाद्यावरील ). 
हणी 'हुंडी--खी. हुंडीचा -एक प्रकार. उदा० अःचे पेसे |' कोणत्या रागाचा लहरा आण बर: ' २ तान; लकेर. (बार. ) 

ब जवळ आहेत, क चे पैसे ब जवळ नाहींत. तेव्हां ब वर । ०मारणे-डांदिश्पणानें कीडा करणे; मौज मारणं. छददरी-सी, 
दिखेही हुंडी त्यानें स्वीकारावी म्हणून क नें अ पासुन घेऊन | १ लाट. २ (काव्य) शरीरांत स पेरका. ` काम-क्रोध 
ब कहे पाठविलेली हुंडी. [ लहे 4. हुंडी ] लहणे-न. १ लहरी ', “ लागला म्हणोनि लहरी । भांजेची ना । ! टश २.७१. 
ज्याजवळ त्याचे पैसे नसतात अशा ब्यापाऱ्यावर जेव्हां एखादा |-तुगा १४०. ३(व.) चुनडीभ्रमाणें नागमोडी रेघा असलेल 


व्यापारी हुंडी देतो तेव्हां तो त्याजकडे हुंडीची रककम रोख क्रियांचे नेसण्याचे एक वल्ल. लहर पहा. -वि. छांदिष्ट; चंचल; 


अथवा ज्याकडे त्याचे पैसे असतील त्या. व्यापाऱ्यावर दिलेली | मनस्वी» [ लहर] “दार-वि. १ लहरी, नागमोडी (कांठ, वस्न 
तितक्या रकमेची दशनी हुंडी पाठवितो. ही रोकड किंवा हुंडी |इ० ); लाटांसारख्या रत्रांचा. “ किनखापे लाल लहरीदार. :-समारो 

थणे होय, २ जम; मेळ. ( मजुष्याचा, वस्तूचा ). -वि. छामः |२.७३. २ छांदिष्ट; लहरी; त-्देवाज; विलक्षण. ३ पाण्याच्या 

दायक; धाजिण. [ सं. जमन; प्रा. उण] (बाम) ( ह्याचें मळा, | लाटेप्रमाणें चरखा प र नट र 
माझे ह्यांच्या मध्ये ममता, | लहरी, लहरवहर पहा. [ लहरी हि. ] जहा -( ब. 

नेह इ. दान न त्याच्या कमालीची उत्सुकता लागणे, दाखविणे. | जाण्यासाठी लहृऱ्या 

खहे(दां)चर, लाहंबर---न. १ लटंबर पा. प्रवासाचा सरं-| पिटतो जसा. * 
शम; खरा; सामानसुमान आणि नोकरचाकर, २ (छ) मिका- लहद स ध्यास. लाहो पहा. 


°, ३३ ६ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लहा, लहाछ्हा--ली. १ उसासा; धापा देणें. २ ल्ख- जातीचा; एकंदर, ०पण-पणा-नपु. १ लघुता; हलकेपणा. 
लख करणे; झळाळणें; चकाकणे. ३ (ल. ) स्पेने धापा देणें; लहानपण देगा देवा । सुंगी साखरेचा रवा । ' २ बाळपण, 
लाहडा होणे; सपने होणारी तडफड. (कि० एखाद्याशी बांधणें ). |[ ल्हान ] ०बापा-यु. ( खा. ) बापपेक्षां लहान असणारा 
-क्रिषि. १ (उष्णतेच्या तापासुळे ) धापा देणें उसासे टाकणें यंचे चुलता. [ तुळ० कानडीत चिक्क अप्पा, दोइ अप्पा ( लहान 
अनुकरण करून. (क्रि करणें ). २ प्रखर सूय किरणांमुळे हवेच्या | बाप, मोठा बाप ) असे शब्द धाकट्या व मोठ्या चुल्त्याला 
- हेल्काव्याचे, सुगजळाचें अनुकरण करून. (क्रि० करणे). ३ दोतां- वापरतात. ] ०लहू-ळोहू-लव-वि. लहुल्हान पहा. ०वी-खो, 
तीळ ल्वरीदार पिकाच्या चङ्राकण्याचें अनुकरण करून. ४ अत्यंत | १ ( वयाचा, आकाराचा ) लहानपणा. २ ( ल. ) हलकेपणा; 
रुक्ष हवेत पिकें जणुं घापा टाकीत आहेत .त्यावेळचे अनुकरण | लबुत्व; थोरवी, मान्यता, गौरव यांचा. अभाव. [ व्हान ] 
होऊन. ( क्रि० करणे ). ल( ला )हाकणे-अक्रि. (ना. ) घांपा | ०वीथोरवी-खी.. तुलना करतांना दाखविलें जाणारे दोन 
टाकणें; जोरानें श्वासोच्छ्वास करणे. माणसांतील ( मुख्यत्वे वयां ) अंतर; दोन वस्तुंमधील तुलना- ` 
- लहाई--खी. (कों. कु.) सागुतीचा किंवा माशांचा खंका त्मक अंतर; असमता. ` स्री-पुरुषाची दोहों वर्षीची लह्यानवी- 


हहा Ci fC 2 ss. २६७८ रट र ल्हु 
ड 


किंवा फोडी. थोरी असावी ' ०खर-वि. लहानसा; कांद्रीसा लहान. ' ह घर 
लहांगड--खी. दुचाकी गाडी (धान्य, भूस, कडबा ६० | लहानसरच आहे पण दमदार आहे. ' [ ल्हान ] ०खहान-वि. 
नेण्याची). ` वारीकसारीक; लहान, इका इ० ( व्यापक व सामान्य अथी ), 


लहांगी--ख्री. गदा. लोहांगी पहा. [ व्हान द्वि. किंवा ल्हान + साना ] लहाना-वि. लघु, ल्हान 
लहांचट-ड-र--वि. १ नकाराला, निपेधाला न जुमानतां] पहा. [ जवान ] ळ(ला)हानाव(ळ)णे-अक्रि, १ कमी, अधिक 
खणपटीस बसणारा; दुराम्रही; ही. २ (मुख्यत्वे लहांचर) लचाळ | लहान, अधिक अशक्त इ० होत जाणें; घटणे. “ पाऊस लहाना-, 
(चहाडी करण्यांत, छडवुडण्यांत ); छत्रा..( व.) वहाचर. . |वला म्हणजे मग जा. ? २ क्षीणक्षीण, बारीकबारीक होणें ( विश्न 
लहाडी--जी. ( मराठवाडा ) राडी; विस्तवाची खांच.  |णारा दिवा ). ३ ल्हान प्रमाणांत येणें; संकुचित होणं ( जवळचे 
लहाण-वि. ल्हान पहा. , - __ | भाग सुजळे असतां, डोळा ). [ ल्हान ] ळहानाळ-वि; (राजा) 
खह[ण--अत्रि. १ लाभणे; धणं पहा. ' स्वरुँ न लहवाओ एकु सामान्य प्रमाणापेक्षा लहान बांध्याचा ( मनुष्य, पठ ३०). 
कवडी। ' -शिद्यु १३३. २ पात्र असणे. ` काव्ये जालीं माता-|[ लहान ] हानाळणे-सक्रि. अधिक लहान-आखूड-अशक्त- 
वळी । तिए टाकों न ल्हृती जवळी । सेया गाउवा.। ? -शिश्ु ८५. मंद-कमंती-करणे ( शब्दशः व ल. ). ° आपण भ्रमें लाहाना- 

[ र चा त ] आ ळला। ! -दा ९.३४. [ ल्हान ] 

, वि. १ लघु; सान; अल्प (वय, किंमत, सामथ्यै [बर र FR) 
णी) २ भलु; क भ SU वाचाळ; बडबड करणारा. २ खश | 
न Dr उहु ]म्ह्‌० ( व. ) लहानशी दुरडी सांच-| हाय, लहायलहाय--जी.किवि. ल्हाल्हा पहा. 

उरली=घरीं नवरा वायको दोघेच असल्यामुळें ज्यास. लहाय काठीवर 
फारसा खच नसतो अशास म्हणतात. ( वापर. ) लहान तोंडी क र्य (कु. कों.) १ मांसाचा तुकडा. २ 
मोठा घास घेणे-भापला व्हान दर्जा न ओळखतां एखादी| ० श जयाचे 
मोठी गोष्ट करणे;आपल्याकडुन होण्याजोगे नसठेळे काम करावयास |_ ह दास न. लहान डाग, वण. लासे पहा. ' ` 
सिद्ध होणें. सामाशन्द- "केळी -खरी. एक वनस्पति, देवकेळी मिरवे लहासे । ? -सारुद ३.२३. [ लास ] | 

-पहा. ०्युरी-वि. १ ल्हान पायाची ( गाय, बैल इ० ). लहारी--खी. १ तीन आण्यांचें एक जु. नाणें; हारी,, | 
२ लहान बांध्याची; ठेंगणीहसकी. ' ल्हानखुऱ्या टेंगण्या | २ ( यावरून ) तीन आणे ( एकवट ). | 
याजा होईना त्या राजी । ? -सला ४३. [ लहान रही--खी. ( व. ) लव्हाळे. 

र] °गा-वि. १ धाकटा; अधिक दुटका-आखूड-ल्हान-।  लहीन- वि, ०पणा-ॐ- 
तं ( तारतम्याने ) कमी ( उंची, लांबी, वय ३० कांत ). २|( या ल, व आमली लिव र 
'डॉटा; बुटका; आंखूड; ल्हान. ( तारतम्याशिवाय ) [ ल्हान-.| अजून अंगांत किती लद्दीनपणा ! ' -हाकांध २३. £ ड | 

लडु--वि. ल्घु; लहान; बारीक. -क्रिवि.'( गो. ) 


गा अत्यय ] ०झारडी-प. ( कों. ) एक मासा. 'थोरः- 
वकाश..[सं. लघु; प्रा, लहु] ०ळद्दान-वि. ल्ध्वाकृति; ` 
८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri न | 


मोठा-वि. ल्हान आणि मोठा; प्रत्येक आकाराचा, वयाचा व|स 


लहुडी द २६७९ ` लक्षं 
mm 
ह Sr 
बारीक. २: प व सुंदर; लहान व देखणा ( सजीव प्राणी )- | देव, देडीगाण इ० ६श्ररभक्तांची सोंगे आणून त्या सोंगांनीं स्वसं- 
[ लघु+॑ख्हान मदायाचुरूप देवतेस प्रसाद मा 
र य्य मदाय गून सभासदांस वाटण्याचा विशिष्ट 
ल्डु(हु )डी--जी. एक शत्न; ोखंडांचें अर वसविलेली |समारंम. २ ( यावरून ) उत्सवप्रसर्गी सोंगे आणून नाटकाच्या 
काठी; लोहांगी. “ पाश लहुंडी चडक-चक्र । ? -सुआदि ३०. प्रवेशाप्रमाणे खेळ करणे. ३ अशा प्रसंगाकरितां रचलेली ब म्हटलेली 
१६४, =कृसुरा २५.१४. [ लोहु+अंग ] गाणी, अभेग, पदें इ०.कबनांचा ग्रंथ. ४(ल ) दुष्परिणाम; दु:खांत; 
लहेजा-मा--पु. ( व. ) क्षण; लहज-म पहा. ` लहेमाभर | फजीती (राज्य, संसार, व्यवहार इ० ची) -तुगा ४८४. 
दम खा. ? ` |-शर. ४ शेवटचे मंगल म्हणून मानलेल्या 
एका माळकेचा शेव- 
लळणे--अक्रि. ( व. ) निश्चेष्ट पडणे. ` वाधा झाली नि|रचा अभंग. मंगल पहा, [ सं. ललित ] ( वाप्र.) लळ( छि )- 
.तो जागच्या जागी लळला. * [ लोळण ] छळतलोंबत-क्रिवि. तावर येणे-वाद ३० प्रसंगी चिरडीस येऊन निकराबर येगे; 
१ फरपटत; खरडत. २ लोंबत; लोळतलोंबत. (क्रि० चालणे; जाणें; अतिप्रसंग होऊन रागावणे. लळित्या-बि. लळीत करण्यांत निपुण 
बे; धरणे; ठेवे इ० ). [ लोळणेन-डोंवणे ] छळ घेणे-करि. | ( हरदास इ० ), MO 3 
हलक्या हाताने, हळू, सहज रीतीनें घेणें. ढळती गोष्ट, छळते | ळळतम्‌ गळूतम्‌--न. (व. ) अति सख्य. [ गळणे द्वि. ] 


` बोळणे-खीन, मन वळविणारें किंवा शांतवनपर भाषण. `| लक्ष-यु. १ शतसह; लाख ही संख्या. * निवदनि किजे ` 
लळत्या--वि. लकित्या पहा. सेना । लक्षवरी ।?-ज्ञा ७.११. २ -न. (छ. ) आनंदाची गोष्ट; 


लढळलळ-लळां--किवि. लळलळीत रीतीनें ( हालणारी, | लाखाच्या योग्यतेची गोष्ट; लखलाभ. लाख पहा, “ ऐसे ऐकूनि 
बाहेर लोंवणारी जीभ). ( क्रि० करणे) [ सं. लळू ] ळळळळणे- म्हणती आम्हाला हेचि लक्ष ते पितर । ' -मोआदि ४.१४. 
अन्ति, फेसासइ-लाळ बाहेर लोंवणें, इकडे तिकडे हालणें; लळलळ |[ सं..] सामाशव्द- ०दीप-पुअव. ( उत्सवांत लावलेले ) शभर 
क्रणं ( जीभ ) छळ्ळळाड-पु. लळ्लळ करणें; ठळलळणें. | हजार दिवे; उत्सवांतीळ रोशनाई. ग्पू( पु )जा-खी. १ ( फुले, 
' तेसा जिभांचा लळळळाड देखिला । आवाळुवें चाटितां । ?-ज्ञा फळे, विशिष्ट झाडांची पाने, अक्षता इ० कांची ) लक्ष संख्या वाहू 
११.२८. ह न ( देवाची इ०) पूजा करणें. २ वरील पुजेकरितां ( फुले, फळें, 
ळळा--पु. १ प्रीति; ममता ( लालनपालन केलेलें, करीत|इ० कांची) जमविलेली वस्तुची संख्या; लाखोली. [ सं. ] 
असलेलें मूळ, पञ्ट इ०कांबरील ). (क्रिश करणे; बाळगणे; पाळणे; | ०भोजन-न. धमेकृत्य म्हणून लक्ष ब्राह्मणांस भोजन घालणें. [सं.] 
छावे). कीं हा जवि तसी न माय पुरवी कुकषयुद्भवाचा.लळा । ' | ०चौऱ्यायशी योनी-लीअवं. चोऱ्यायशी लक्ष जन्म. मनुष्य 
` -मोङ्ृष्ण ५७.२९२ लाड; ह. (मुळांचे, आश्रिताचे) म्ह० लाव-| चार लक्ष, पञ्च वीस लक्ष, कृमि अकरा लक्ष, खेचर दहा लक्ष, 
शीळ लळा तर पडेल गळां. ' तुका म्हणे अहो केशीराजा दयाळा। | जलचर नऊ लक्ष, स्थावर तीस लक्ष. एकूण ८४ लक्ष. «लाभ- 
बरवा हा लळा पाळियेला शेवटीं । ? -तुगा ४५५. लळा याचा | पु. लखलाभ पहा. [ सं. ] लक्षशः-किवि. लक्षावधि; लाखोग- 
मूळचा अथे आईवापांची किंवा वरिष्ठाची प्रीति, ममता हा आहे. |णती. [ सं. ] लक्षाचा मचुष्य-माणूस-पु. पराकाष्ठेचा उत्कृष्ट, ` 
परंतु लौकिकांत कनिष्ठावर किंवा वरिष्ठावर केलेली प्रीति अशा | लायक मनुष्य; लाखमाणूस. लक्षाघीश-पति-प. लाखों रपये 
दोन्दी अर्थी हा शब्द योजतात. [ सं. लळू-ड ] ( वाप्र. ) | जवळ असलेला मनुष्य, “ नवीन लक्षापती सावकारांच्या मालम- 
'चाळविणे-पुरविण-लाड पुरविणे; मनाप्रमाणे करणे-के | तेची जपती करून जुछुम चालविण्यांत येतो. ' -वि्षिप्त १.२०. 
देणे; कोडकौतुक करणें, «देणे-पम लावणें; माया करणें. [ सं. लक्ष+अघीश, पति ] स्ह० १ लक्षाधीश कीं कक्षाीश. २ 
 इंग्र्या लळा देउनी । ? -ज्ञा ३.१९४. सामाशब्द- ळळ | सक्षापति कीं भिक्षापति. ळक्षानुळक्ष-वि सक्षावधिः असंख्यात. 
छि-ळे ) चाड, लळेवडा, लळवेड़ा-वि. लाडका. “ म्हणे |[ सं. लक्ष/अबु+क्ष ] लक्षावधि-किवि. लक्षशः, डाखोगणती 
वापा ळळवेडा । ? -ग्रंथराज १.८. “ तीं लळिवाडें पैं माझी ।' | लाखों. [ सं. लक्ष|ंअवघि ] लक्षेश्वर-य. लाख रुपयांचा 
"एभा २८.६७५, ° तो भक्त चकु । मियां केला लळेवड । '| मालक, श्रीमंत मतुष्य. र पहा. [सं. कषर] लक्षे 
¬भाए ८०९, * तेवी निजभक्त लळेवाड । ? -एमा २.७५०. a वीर संपत्तीची मालकी; लक्षाघीशपणा. स्हू० 
-वि, ‘कां [1 र 
भं दइ घेणारा. “ कां जे लळेयांचे लळे सरती । ' -ज्ञा Se ता ताताता, 
छळी( वळि )त-_-न, १ नवरात्र इ० उत्सवाच्या. शेवटच्या |“ पै लक्ष भेदिल्याहीवरी 1 -ज्ञा १८.४२६. २ अनुसंधान; 
'पव राजीं उत्सवदेवता “सिंहासनारूढ झाली असे कल्पून वाझु-| अवघान; चित्त, “की शेती बीं वखरे । प्री पिंकी लक्ष । ' -ङञ 


CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


खक्ष्य - 


MRE ्््््््क्क्क््क्त्त्त्क््त्च्क्च्त्व््य्य्य्य््च्व््््््््् = 

छक्षिणे--सक्रि. १ पाहाणे; अवलोकन करणें. २ ( मनांत 
उद्देश धरणें; हेतु ठेवणें. | लक्षुनिया मिथुळापेथ । परम आनेदे 
चालले । ' ३ ( काव्य) बाट पहाणे; मागेप्रतीक्षा वरण, “ चार 
घटका तुझा माग लक्षीत वसल्यें आहे. ? ४ लक्षण, चिन्हे किंवा 
आनुषंगिक सुचक गोष्टी यांवरून जाणणे, समजणे, ' मुलाची 
वाढ प्रतिक्षणीं पाहूं लागळें असतां दिसत नाहीं परंतु महिन्याने 
किंवा वषनिं पाहिछे असतां कांहीं थोर दिसतें, तेव्हां प्रतिक्षणी 
वाढ आहे असें लक्षावें. ' ५ उमगणें; काढणें; ताडणें ( यसित. मत, 
अंतगेत सत्य ) [ सं. लक्ष ] लक्षित-वि. १ लक्षिलेला; उद्व 
२ पाहिलेला; दिसलेला. ३ उमगरेला; लक्षणांवरून, सुचक गोष्टी. 


< 
क्षण डक ० 
-*-व्च्व्व्व्च्च्व्च्च्च्च्च्च्त्च्च्च्च्चछ्च्च्कच्क्त्त्ता 


१६.१००. [सं. लक्ष्‌] लक्षक-वि. लक्षिणारा; पाहणारा. ल्क्ष्णिं 
( -क्रि.) पहा. लक्षणीय-वि. १ दशनीय. २ मननीय; विचारः 
णीय. [स.] लक्षर्ण-सक्रि. ( प्र.) लक्षिण पहा. १ समजणे; 
कल्पना करणे. “ लय लश्चूनियां झालों म्हणती देव । ' -तुगा 
२८०८. २ काळजी करणें; लेखणे. “ ... त्वत्सुतासि रक्षीछ । 
मन्मातुळ जगदीश, प्रेमे मजहूनि अधिक छक्षील । ' -मोअश्च ३. 
३१. ३ -अक्रि. कळणे. ` तेही लक्षे तें फुडें । लक्षण सांगों । ! 
-ज्ञा १३.३४१. 

लक्षण--न. १ खूण. २ सूचक चिन्ह; ज्ञापक्र विशेष; शुण- 
घमै; ज्याच्या योगानें एखादी गो निर्देशिली किंवा ओळखली | बरून किंवा स्वरूपावरून जाणलेला. 
जाते असें कांहीं. ' धूम पाहिला असतां एय अभि आहे असे ज्ञान) लक्ष्मी- खी. (अपभ्रररूपें लक्ष(श्च)मी,लक्षिमी). १ विष्णूची 
होते म्हणून घूम दें लक्षण अभि हें लक्ष्य; स्वभावाचे ज्ञाप# गुणा- री; संपत्ति, उत्कपै, वैभव, सोद इ० ची देवता. २ भाग्य; 
वगुण, प्रत्येकी. “ पटकन दुसऱ्यास शिवी देतोस हैं तुझे अंगीं | नशीब; सद्दी. ३ घन; संपत्ति. इ० ४ (काव्य) श्री; शोभा; सौंदयै; 
वाईट लक्षण आहे. ! ३ अभिधा; व्याख्या; तत्त्वाचा परिस्फोट | दशनीयता ( सामा. वस्तुंची ). ५ ( कृषि ) होतीच्या उप- 


केलेलं 
निदान; निदानाच्या पांच भागांपैकी तिसरा ( चिन्हें ). ५ ( येत्र- 
झाज्.) गुण, उपाधि-जाति. ` भ्ररणस मुख्य तीन लक्षणें अस- 
तात ? -यंस्थि ४. ६ ल्वलक्षण; सोदये. ७ अवलोकन; इष्टि. ८ 
(अशिष्ट) लक्ष्मण; रामाचा भाऊ. [ सं. लक्ष=१ खूग करणे. २ 
पद्वणे ] स्ह्‌० नांब मोठें आणि लक्षण खोटें. तामाशव्द- ०गीत- 
न. एखाद्या रागास लागणारे स्वर, त्याची जाति, समय, वादी- 
संवादी स्वर वरे माहिती ज्या चीजेंत सताल बांधून दिलली असून 
जी चीज त्याच रागांत गावयाची असते ती. [सं.] ०संमन्वय- 
पु. व्याख्या किंवा वर्णिलेल्या गोष्टीची व्याख्येशीं, ब्णेनाशीं योग्य, 
यथाथे जुळणी, २ क्रियापदाचा कर्त्याशी दाखविलेला बरोबर संबंध. 


करून किवा धमे सांगून केलेले 


एखाद्या गोष्टीचे वणन. ४ (वैद्यक) | योगाची जनावरें ( गाई, म्हशी, वैल, रेडे ). * पाटलाजवळ दोन 


खंडी लक्ष्मी आहे. ' “ रानांत लक्ष्मीला पाणी भेटत नाही. ' 
६ (खा. व.) खी; वाण्को. ` तुझ्या शेतांत निंदण्यास दिती 
लक्षिम्या होत्या १ ! [ स. ] ( वाप्र.) ०अवतरणे-लक््मीची 
कृपादृष्टि होणे; समृद्धि येऊन शोभा प्राप्त होणें ( कुटुंब, शेत, 
घरदार, व्यापार इ० स). लक्ष्मीचा होरा-पु. भरभराटीचा 
काल; भाम्योदयकाल. लक्ष्मीची मोठी बहीण-अक्काार 
पहा. ०मोरीवारें येणे-गडगंज संपत्ति येणे; ल्यळूट होणे. 
सासशब्द- ०ताळ-पु. गाण्यांतील एक ताल. [सं.] ०नारायण- 
पु लक्ष्मीसह विष्णु; एक देवता. “नारायणाचा जोडा-५ 
एकमेकाला शोभणारी नवराबायको; आदी दांपत्य. ०पति-३. 


[ सं. लक्षणसमन्वय ] ०हीन-वि. ( सामान्यतः अपेक्षित टक्ष- | १ विष्णु. २ धनवान्‌ मनुष्य. [ सं. ] ०पुत्न-प. श्रीमंत मुय; 


णांनीं रहित ( वधू ); झमलक्षणें नसटेळा ( घोडा ); विरोष गुण 
किंवा सुलक्षण नसलेली ( व्यक्ति, वस्तु इ० ). [ सं. लक्षण-हीन] 

लक्षणा--ली. शब्दाचे किंवा शब्दससुदायाचं अथेलक्षण; 
भावाथै; शब्दश: दाखविलेल्या अर्थापलीकडचा गर्मित अ 
जिच्या योगें वोधित होतो ती बृत्ति; वाच्यार्थाहून निराळा पण 
तत्संवद्ध अथै; लाक्षणिक किंवा अलंकारिक ग्िताथै. उदा० 
-“ चोराचे भयाने सारा गांव पळाला ? येथें गांव ह्या 
क्षणा गावांतील लोकांचा जो समुदाय त्याजवर होती. 


ग्ित गोष्ट यांमधील संबंध; वाच्यायै आणि भावाथै' यांमधील 
संध, व्येजनासंवंध, लक्षणेकचक्चुष्क-वि. ( तके. 
थोच्यां लक्षणां-युणघर्माकडे ज्याचे लक्ष आहे असा. 
"क्षुष्काच्या उलट. [ सं. ] 


लख्षयैक- 


[सं. ] नपूजन-पूज्ञा-नछ्ी. १ गृहश्रवेशानें नवऱ्या 

सासरी आणल्यानंतर दांपत्याकडून केलेली लक्ष्मीची पुजा: १ 
अश्विन वद्य अमावास्येस धनिक, व्यापारी इ० लोक मोहरा! 
रुपये इ० द्रव्यावर लक्ष्मीचे आवाहनपूवैक पूजन करतात त 
छक्ष्मी( लक्षुम )बाईची दया-खो. लक्ष्मीची 
ह्याच्या उल्ट अकावाईँची दया. ०राखण-न. लमे कुड कुुरबात 


शब्दाची | रहावे म्हणून टक्ष्मीकरितां निराळा काढून टेवटेळा रोजच्या जवः 
क्षणा पा, [सं.] सामाशन्द- ०संबंध-पु. ( तके. ) Soo 

समुदा तव पः ( तक. ) शब्दाने | ०्वंत-वि. लक्ष्मीवान्‌. ०खानू-वि. १ संपत्तिमान; 
किवा शन्दसमुदायानें उकषिळेली गो आणि मनांत असलेली व | २ क्ष्मीवान्‌. ०च्चान्‌-वि. १ 


[] 
Ee ति. [ हक्ष्मीनंठील 
ण्लीळ-पु. लक्ष्मीचा पति. [ भमान 
उत्कषे पावणारा; वर्धमान; आवादीचा. [ सँ. छं 


*विळास-पु. एक रसायण. हें विशेषतः क्षयावर वेतात. पि 


) पदा-| विलास तेळ-न. रंधतेल. हे सवे रोगनाशक आहे. ( नद 


लक्ष्य--न. १ लक्ष ठेवण्याची' किंवा नेम घरण्याची “ते 
वेध्य; निशाण, २ अवधान; सादर चित्त. ३ ज्याच्या | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लाइलाज २६८१ द लाकूड 
--च्च्च्च्च्च्च्च्च् चचा TR 
पदाथ पहावयाचे असतात आणि दिशा निश्चित करावयाची असते) ळांकड---खी. १ अति उंच वाढलेला ताड, माड. २ अति 
असे लहानसे भोंक ( तुरीययंत्राचें इ० ). ७ सावज. ५ (तत्त्व) उंच मनुष्य. लकड पहा, is 
ब्रह्मात्मस्वरूप. -वि. १ अवलोकण्यास, अवधान देण्यास, | . छा(ला)कण-न--न. १ टांक पहा. वंधन. ° आणि येणेही 
निरखण्यास, जाणण्यास शक्य, उद्दिष्ट, जरुर, योग्य. २ समज |न सरे। लांकण लागे दुसरें । › -ज्ञा १४.१५२. मोटेच्या तोंडाच्या 
छेला; सूचित किंवा उद्दिष्ट म्हणन प्रहण केलेला; लक्षणेनें ज्ञेय. लोखंडी कड्या ज्यांनी वांधल्या असतात त्या चामड्याच्या 
[ सं. ] सामाशब्द- ०द्शी-वि. १ खोल इष्टीचा; अचुक, योग्य |वाद्या ( समुच्चयानें ). ०दोर-प. दोन वेळ इ० एकत्र वांधावयाची 
दृष्टीचा. २ चांगला नेम मारणारा; निशाणवाज. ३ आसक्तचित्त | दोरी. ळा-लांकणे-लाखणे-क्रि. १ ( दोन पञ्च विवा माणसे 
[सं.] ०भेद्‌-पु. लक्ष्याचा भेद; वेध. ०भेदी-वेधी-वि. | यांच्या माना एकत्र बांधणे.) २ (जनावर, माणूस ) खुंट्याला, 
उक्ष्याचा भेद, वेध करण्यांत कुशल. [ सं. ] लक्ष्या थ-प. | खांवाला वांधणे. ३ एक दोरी दुसऱ्या दोरीमर्ध्ये वळून किंवा 
हक्षणेनें प्राप्त झालेला अथे; गिता; वाच्यार्थाहृन भिन्न | गांठ मारून किंवा विरडे, गुळखी यांच्या योगानें सांघणें, ्ुळ- 
अर्थ. ` तत्पदाथै त्वंपदाथै दोहीचा जो लक्ष्यायै । त्यासि ऐक्ष्य| विणं. ४ ( माणसाला, जनावराला) एखाद्या रक्षकाच्या, पंतो- 
हा फलिताथे महावाक्याचा । ? [ सं. लकष्य+अथे ] लक्ष्यांदा-पु. | जीच्या हवाली करणे, ५ (सामा. ) जोडणे; जुळविणें; संबद्ध 
१ लक्षांवयाची, ध्यानांत घ्यावयाची, विचार करावयाची, जाणा- |करणे. ६ साखळी घालणें. [ लाख; तुछ० सं. इंखनी] , 
वयाची इ० गोष्ट, २ लक्षिटिही, मनांत आणलेली, ग्रहण केलेली,| लाकणै, लाखणे--अक्रि, ( दागिना, वांगडी इ० वर ) लाख 
समजलेली गोष्ट, “ शवल जो वाय्यांश बोलिजे । झुद्ध तो लक्ष्यंद्र चढविणे; लाखरणे; लाख भरणे, लावणे, [लाख ] 
म्हणिजे। ३ (तस्व. } वाच्यांशाचा त्याग झाल्यावर शेष| लाकणो--पु. (क.) वाघ वगैरेची शिकार करण्याकरितां 
राहिहेला अधिष्ठान ब्रह्मात्मा. -हंबो [ स. वक्ष्य+अंश ]  |खाविलेला चाप; सापळा. [ टाकण] 
लाइलाज--वि. निरुपाय; नाइलाज. ' आता वारंवार तुम्ही क म ( नंदभाषा ) नफा. ' तुम्ही या संगा किती . 
ल्हिं तेव्हां लाइलाज जाणुन लि = ड ठकीन, ° काकीने 
ह heen लाकीन--उभ. पण; परंतु; लेकीन. “ लाकीनं भोंसले याज- 
निरुपाय; ब्यथेत्व, उपाय चालत नाहीं अशो रिथति; इंटितावस्था. केन पे आडी नाहींत. ' -पया ८४. [ अर. छाकित्‌ ] 


bi पत्री र ती लिहितो. /- लाकूड, लांकूड न. १ काष्ठ, २ लांकडाचा तुकडा; 
RT पी सेवेसी, विनती , डिददितो ...: विसरा दांडका. “ ते यत्नांतर माते पशुवशा येती अहो ! लांकुडे । ' 
२०, | -मोङृष्ण ६८.३२. ३ (छ.) ताठ, टणक, न लवणारें शरीर, गात्र, 
लाइस--जी. (नाविक कु. ) कापडी बोंब ठांकडी बोंबा- शेंग इ० कोणताहि पदाथ. ' म्हशीला शेतकऱ्याने खाऊं घातलें 


कु 


- वर ठेवल्यानंतर त्यास युडाळणारी दोरी. ०करणे-किः उट्टे नाही म्हणून ती लाकूड झाली, ! [ सं. लगुड; प्रा. लक्‍्कुड; हिं. 


'वल्हवून होडीच्या गतीस अवरोध करणे. र लकडी ] (लाकूड शब्दाचा समासात पुरवप्दी लाकड असा उच्चार- 
लाई--खरी. लाही पहा. [ हिं. ] होतो ). (बाप्र.) लाकडास माकड लावर्णे-विजोड अशा 
छांक--पुखी. एक धान्य; लाख. [ सं. लंका ] वधूवरांचें लभ लावणे; एखाद्या लमास हपापटेल्या माणसास कसली 


लांक, [लांख--ज्ी. १ ( माणसं, पञ्ू किंवा पदार्थ यांची तरी बायको मिळवून देणे. ( जिभचं ) लाकूड होण-जिभेला 
दोरी इ० नें) जुळणी करणे; सांगड घालणें. ( करिं घालणे). २ | कोरड पडणें; जीभ वाळणे. ०पडर्णे-काष्टपण येणे; लाकडासारखें 

( पदाथ, माणसे, पद्य इ०ची कांहीं कामाच्या सोयीसाठी घात-|जड होणें.  संवेद्रियां लांकुड पडे । स्खति भ्रमामाजीं बुडे । मन 
) सांगड; एकजितपणा; जूट., ' तुमच्याजवळ आघेल्या | होय वेडे । कोंडे प्राण1? -ज्ञा ८.२२७. ०्वळणे-दोणे-काठी 
नसल्या तर दोघां दोघां ब्राह्मणांस एक एक रुपया देऊन दोघा- | किंवा काष्टाम्रमाणे निजीव-निमसत्व होणे. लाकडाचा तट-पु. 
एक एक लांक करून दक्षिणा वाटा. ? ३ दोन जनावरें कडी कोट, सिंतः लढाईत तोफेचे गोळे अंगावर येऊं नयेत 

ज्या सइँलसर दोरीने एकत्र बांधतात ती दोरी; लांकणदोर. ० म्हणून संरक्षणासाठी असा तट उभारतात. लाकडाचा क्वार- 
सामा. ) सांधा; बंधन, ( क्रिश घालणं ). ५ (छ. ) मेळ; जूट; |पु. एक क्षार. एखाद्या लाकडाचा काढलेला क्षार. कोरड्या क्षारास 


३. [राख ] ्रतिसायै क्षार व काढ्याप्रमाणें पातळ ne ब 
राकी. ,) ख़कड़याच्या पोटातील मगज. “ हैजस क्षार ? म्हणतात. -योर १.२५९. लाकडाचे खतेल- 
_ छाकड--न क न, लाकडापासून काढले तेल; (इ ) नाफूतेछ. वुड नाफूथा. -सेपू 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लाकेरी 


१,१५३. लाकडाचे दोर-पुगव. लाकडामध्ये असलेल्या बारीक | रुपयांची संधि-खी. अमूल्य संधि; योग्य वेळ. * इतक्य 
बारीकरेषा, लाकडी-खी. (खा.) काठी; दंड, ' आन एकेकापे | ही लाख रुपयांची संघी...त्यानें, वायां जाऊं दिली नाहीं, ! 


एकेक लाकडी दीन आख्यो. '-भिह्ली २. लांकडी, लाकड़ी-वि. 
लाकडासंबंधाचें; लाकडायं केलेलें. [ गु. ] ०खेळ-पु. लाकडी 
बाहुल्या इ० खेळणी; लाकडाच्या केलेल्या, भातुकली वगेरे 
खेळाच्या जिनसा( पूर्वी सासऱ्याकइन नव्या सुनेस श्रावणपाटीवर 
देत). ०घोडी-खी. पखवाज ठेवण्याकरिता उपयोगांत आणतात 
ती लाकडी घडवंची. घोडी पदा. ०बोंब-पु. (कों. नाविक ) 
नाळीच्या बाहेर शीड लावण्यासाठी बुंधा दाट्यावरीळ वोंव पार- 
. डीत शडकवून नाळीच्या भुरड्यास बांधलेले सरळ लांकूड. हा 
डोलकाठीप्रमाणे उभा न करतां पालथा ठेवितात. द्वा कलमी हून 
बराच ल्हान असतो. याच्या दुंध्यास भोंक पाइन त्यांत एक 
लाकडी खिळी ( ल्वानसा लाकडी खुंटा ) घाळुन. त्या खिळीस 
फेरे घेऊन वांबतात. ०ळाल-पु ( चांभारी ) बुटांत घाला- 
बयाचा लाकडी ठोकळा; कलत्र. लाकूड. फांटे-पुअव. १ घर 
बरे बांधण्यासाठी उपयोगी लाकडे, गवत विटा इ० साहित्य. 
२ संसाराच्या उपयोगी काटक्या; शणी, गवत इ० जळण; सपैण, 
०भारा-पु. ठाकडाचें ओझे-भारा ( डोक्यावर वाहण्याचा किंवा 


”लक्ष्मी आणि सरस्वती. लाखांचा पालनवाला-वि, अनेक 
माणसांचे, कुटुंबाचे .पाळनपोषण' करणारा; अनेकांच्या उपयोगी 
पडणारा ( राजे, कोट्याधीश, सरदार, उदार लोक यासेवंधी 
योजतात). लाखाच्या ठिकांणीं-वि.क्रिवि लाख रुपये दिले ती 
न मिळणारी ( अडचणीच्या वेळीं दिलेल्या लह्दान रकमेव, 
मदतीबद्दल योजतात ). | तृ मला दहा रुपये आतां दिलेस तर 
ते लाखांच्या ठिकाणी आहेत. ? लाखी-वि. जीस मोळ नाही 
अशी; अमोल ( गोष्ट, वस्तु, मसलत ). | ही लाखी मसलत 
रावसुरारीस कोणी दिली असेल ती असो. ? -नि ५३९, 
ळाखाौ-वि. असंख्य; अनेक; लक्षावधी. लाखोलाख-वि. 
छक्षावधि; असंख्य. [ लाख द्वि. ] लाखोपति-वि. लक्षाधीश; 
मोठा श्रीमान, लाखोली, लाखोली-खी. १ लाख संख्या. 
२ देवाला फुलें, फळें, धान्य मोजुन त्यांची वा दिलेली लक्ष संख्या, 
( क्रि० वाहे ). -ज्ञा १३.३८७. ` दतजन्मीं नमनांची मी 
तुज वाहत असेन लाखोली । ? -मोशांति ६.८. ` कणैरीची 
लाखोली वाऊनी । ? -दिशु ७३९; -दा १७.३.६. ३ (उप.) 


जनावरावर लादण्याचा ). ०मदारी-पु. अतिशय रोडका, कृष | शिव्यांचा वर्षाव, भडिमार करणे; एखाद्यास खूप शिव्या देणे. 


मनुष्य. मदारी पहा. ; 
- ला( लां )केरी--ली. (को. ) एक झाड. 
लळाकोटा--प. चिकटा. लाखोटा पहा. 
सांड चाळा तो खोटा । ' -मध्व ३३७. 


यक राख--वि. १ संख्यावाचक विशेषण. एकावर पांच न शून्ये 
देउन होणारी संख्या; शंभर हजार; लक्ष पहा. “ लाख मरोत 


'पण डाखांचा पोशिंदा न मरो. ! -राजसंन्यास ७३. २ 
अतिशय उत्तम; फार महत्त्वाची; विननो ( 
'माणस ). “ त्यानें काळ एक लाख गोष्ट सांगितली, ? * 
खदां खरोखर लाख माणस आदे. ! -निचं ३८. ३ 
पुष्कळ; अनेक, “अरे जा !.! तुझ्यासारखे लाख पाहिले 
[ सं. लक्ष; प्रा. लक्ख; लाख ] म्ह? १ (कों. )- 
आणि मिक्रेश्री एकच ( मेल्यावर गरीब व 
लाख मरावे पण लाखांचा पालनवाला 
छख नसावा पण साख असावी-संपत्ति 


णारा; यापाड्या; 
अत्यंत श्रेष्ठ योग्य, 


[ळाख+भावली ] ळाखोशा-क्रिवि. लक्षावधि; लाखो; असंख्य. 
[ रक्षः ] लाख्या-वि. १ उत्कृष्ट; उत्तम; लाख रुपये विम 


“ हेल लाकोटा । | तीचा; बहुमोल ( मनुष्य, पदार्थे, भाषण ). ‹ तो लाख्या वोल- 


णारा आहे. ' २ पहिल्या प्रतीचा; श्रेष्ठ; प्रतिष्ठित ( व्यापार 
पेढीवाढा ). ३ लक्षाधीश; धनाढ्य ( सावकार ). र 
छाख--खी. १ रंग वगैरेच्या उपयोगी पडणारा बोर, पिंपळ 


(छ. ) | इ० वृक्षांपासून निघणारा एक कृमिज पदाथ. एक प्रकारच्या किड 
गोष्ट, युक्ति, | पासुन होणारा पदाथ, पत्रावर मोहोर करणें इ० कार्मी लाखेचा 
मावशी | उपयोग होतो. लाखेपासुन रंग व राळ असे दोन पदाथै होतात. 
(छ. )| २ एक पक्का रंग. [सं. लाक्षा; प्रा. लव-खा; हिं. गु-लाख; 
आहत. * | फा-ठाक तेल्ग्‌ लाका ] ०काडी-ल्ली. ( सोनारी ) 

का. ) 'लाखोश्री |जिनसाच्या पोकळ भागांत लाख भरण्यासाठी केलेली wb 
श्रीमंत सारखेच ) २ लांबट सळई, कांडी. लाखट-वि. लाखलेले; लाख र 
मरू नये. (वाप्र. )| जञाखेने माखलेले; पोटीं 


डाख भरलेले ( सोन्याचे दागिने) ला 


° र नसली त्री पत hn] व्ह पम 
असावी. ळाखांतली गोछ-भतिशय महत्त्वाची गोष्ट, सामा- टणी-खरी. झाखेनें माखणें. [ळाखटणे ] ळाखटणें 


शब्द- छाखपेचोञ्या-वि. लाख गोष्टी सांगितल्या असतां 
त्यांतीळ पांच गोष्टी ज्याच्या खऱ्या असतील असा; गप्पा मार- 
गप्पीदास, लाख-ळाखाचा माणूस-पु, 
त्यंत लाखांत एक या योग्यतेचा मनुष्य. लाख 
,रुपयांचा-ब्रि. अत्यंत महत्वाचा, अमोल, उत्कृष्ट. लाख 


भरणे; लाख माखणे; लाखणें. -अन्रिं. दाटणे;, बसणें; ४९. 
( घसा-कफ,-बेडका सांचून ); आवाज बसणें. छाखट बेगड 
खी. सामान्य इलका दागिना ( ज्यांत लाख भरलेली आहे श 
जस्तीपत्र्याचे रंग; सुलामा दिलेले जिन्नस. [ डाखट/वर 
छाखर-लाखी-दागिना-पु. लाख भरविलेला सोन्याचांदीच' 
दागिना. छाख़ड्ी-खी, (कु. ) राखडी; डोकींत घालाव 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri , 


` खडुनी असे जे उकलिळे । ' -सारुह ५.८३. ३ (कागद, केंस, 


झे) [-वि. लाखेचे बनविठेले-केलेले लाखी ( बांगडी, गोट 


एक कु अर. लाखर्णे-कि. मढ्के इ*स लाख किवा राळ गाख्ण खय उले लाखणें-क्रि. मडके इ०स लाख किंवा राळ माखणे, राखण, लांखणे--हांकरण, लांक 
हावे. लाखदाणा-पु. चीन देशांतून आलेली उत्तम जातीची. ळाखण-न, ळाखणी--नल्ी हर शं ं . 
लाख, लाखपाड-प. आंगठीवर रत्नाचा खडा वसविण्या-|चाबुकाची दोरी बांधण्यासाठी रा रि ह 
यार शल ह २ ( अशी लाख भरलेळी ) आंगठी | विळेली कातड्याची कडी 5 ह म्य 
किंवा इतर दागिना; ळाखेचा घाट. ' तूं आधी लाखपाड कर मग Bo त. लक्ष; प्र 

मी वजन करून देईन. लाखळोटरगे, लाखलोरे, लाखलोटके, ve (1 चला (पाहा नरो 
लाखलोटा-नपु. लाखेनें मढविळेलें, लाखटलरू गाडगे. लाख- उदिष्ट म्हणून योजणे, [ लक्ष ] ही 
लोटा-प. लाख लावण्याचा धंदा. ( करि० करणें). -वि. लाखेनं | छाखन--न. ( शिंपीकाम ) जोडणी; उभारणी; कच्चा दोरा 
मढविलेलें; लाखटलेळें. ( क्रिं० र ) लाखवण-". मढवि 'भरण्याचें काम. शिलाई मुख्य विभाग 'पांचः-साधन लाखन, 
ष्याचां पदायै, लाख, राळा, डिंक इ० [लाख ] लाखाजोहर- | यंत्रण, इत्नीकरण, पृंतिकरण ३० [ लांक, छांक्ण ] ह 


. न. (लाक्षागृह ) लाक्षाजोहार पहा. झाखीघराची आग.- ' पांडव | छाखरबा--पु. ( महानु; ) लाळ फूल. * तेया पार्जातकांचे' 


ढाखाजोहारीं जळतां । विवरद्वारे काढिळे। ' -दो ४.८.११. |ढाखरवां । असमसास । ? -शिथ्ु १०५. ह 
-सुआदि १.१४०. जोहर पहा. [लाख+जोइर] छाखाट, लाखा- | ळाखलिंप--ज्ी. ठिंपगे; गिलावा करं. ( खराब झाळेल्या 
टर्ण-लाखाडी-खी. लाड, लाखटणें पहा. ळाखाडी-खी. भिंती, जमिनी भोके इनन वगैरे दुरत्त करगे, सारणे ) 
हाखेची काडी; लाखकाडी पहा. [ लाखन काडी ] लाखाळणे- |[ टाखणेडिपग ट्रि.] र 
क्रि. ढाखणे पहा. लाखादंट-न. १ लाखेचा दागिना. २लाख-| छांख(खा)ळण--शक्रि. चिकट; माग मागे असंग; सारखे 
टे, लाखी-वि. १ लाखेसारख्यां रंगाचे, * त॒डप रुचिर लाखी | दिमतीला असण (काहीं फायदा होईल या आशेने ). [संक 
उंच हा नेसवीला। ' सार. २ छाखट. लाखीरंग-पु. रंगाचा | लाखा--पु. भेकाड; भिरड; अळू, पोफळ इ० वर एक इमि 
अकार. -संपू १.७९. छाख्रीशाई-खी. लाख शिजवून तिच्या रूप रोग पडत असतो तो; ताका; टाका; फळांचा, धान्याचा रोग: 
सांत काजळ घोदून तयार केलेली काळी झाई. ही पाण्याने] लळाखा-पु. ( सिंपीकाम ) कच्च्या शिवणकामाढा घालावा - 
इतडी जात नाहीं. पूवी पोथ्या लिहिण्यास ही वापरीत. ळाखें- |लागणास दोरा, घांवदोरा. लाखन पहा. * ताण नाहींसा करून | 
ने. कातड्यांवरील तांवडा चट्टा. [ लाख ] लाखोटा-पु. १ | लाखा. घाढून घेतला पाहिजे. ' -काकडे प्रश्नमाला ९. [ लाक, 
कागदाच्या पिशवीत घातलेले पत्र; लखोटा; मोहोरबंद पत्र. ' जेणे | लकण] ` 
भभयवर दिला त्या गुरु हस्तांत म्याहि लाखोटा । ' -मोङृषण | लाखा--पु. खूण; चिन्ह. [ सं. लक्ष ] ०कातरणे-(सुननरी) 
“३२३. २ आंत पञ्च घालून जिचे तोंड ( लाख, डिंक इ०नें ) |अंढराच्या कानास खुणेसार्ी ठराविक जागींच लहानपणी कातरा 
बद केले आहे अशी पिदावी; पत्र आंत घालण्यासाी केलेली | घेतात तो ( प्रत्येक घनगर आपल्या कळपांतील मेंढरांना एका . 
भगदाची पिशवी; लिफाफा, पाकीट पहा. “ तयानें लाखोटा | ठराविक जागीच कातरा घेतो, म्हणजे तीं ओळखण्यास सोपें जाते. 
“ कोकरांच्या कानास लाखा कातर. ' 

लाखाबणे--छाचावे पहा. 


पाने ३० चा) एकत्र झालेला, चिकटलेला गडा; पुंजका. ४ एकत्र 
एखी पुनीच--ीः ( व. ) रक्षाबंधनाचा दिवस; राखी- 


'च्देन झालेली स्थिति;- गुंता; लादा; लगदा. उदा० केसांचा-. 
गषरणाचा-चुन्याचा-द्गडाचा लाखोटा. ' चिक्कण मातीचा | पुनव. 
शाखोरा चांगला बसतो. ' ५ लाखलोटा; भांड्यास लाबिलेछा खोणी, लाखोंडी--ली. ( क. ) राखोंडी; राखुंडी. 
चा छप, “वरि बरवां आंत न जो तो काय करील काम| लाख्या-य.. गुरांचे रडे सुजून त्यास होणारा एक रोग 
। ' -मोउद्योग १२.१३. “फुगडी-ली. एक फुगडीचा |लाखा पहा. ड 3 
भकार. फुरडी खेळ ग लाखोटा । घर माझा आगोठा भज ३२.| लाग--पु. १ संधि; वेळ; संभव; शक्यता. " पाऊस पड- 
ण्याचा लाग दिसतो. ' “ आंबे पिकायचे लागास आले म्हणजे 
द काढावे, ? 'झाडी जेव्हां तोडली तेन्हा किक्लथाजवळ जायास लाग . 
› छांख--खी. ; एक कंडघान्य. याचा 
दे असून त्याला लिक करे टोप; खटपट. ( क्रि० करणे ). ' चाकरीसाठी बहुत लाय केले परंतु 
~ ची. (कों, ) सांगड; जोडी. लांक पहा. एकही चालला नाहीं. ' ' तुझा अश्व धरूनियां याग । इंसध्वज करी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


झाला. ? ३ मनांतील संधान, उमेदीची दिशा; प्रयत्न; नेम; खटा- ` - 


च | २६८४. | लगे 
— अ ् 
सांग । परी सोडवावयाचा तुझा लाग । येये कांहीं न चाळे । ' कावि, पादिछा- डाग । ” -दाति ९१४.२३४ रीष) 
_ज्ञे १९.३१. 'राजदूत पावे लागा। '-सुआदि २५.६. ३ थ्यय; | २५ युक्ति. ' हा बाहेर निन चहळ.असा लाच ना ठार तोती 
विषय; हेतुः उद्देश; मनुष्य ज्याचा पायछाग करतो ती वस्तु. |-र ५७. २६ मिलाफ. ' तुम्हा उभएता लाग लागो हे ना । सेविता 
(क्रिश घरण; बांधणे). उदा० ' लाग साधला ' =हेतु साधला; |मी। ' -ऋ ८१. २७ (व.) पञपक्ष्यादिकांचें भेथुन; कावळा, 
कार्ये यशस्वी झालें. याच्या उलट लाग फसला, ' एक लाग आला |सपै इ०ची सुरतक्रीडा. “ कावळ्यांचा लाग पाहिला, ' २८ 
आहे. * =कांहीं तरी मिळण्याचा संभव आहे किंवा प्रयत्नास |( जरकाम) तारेची. दिशा बरोवर लावणारा, रूळ. ३९ ( होहार- 
जागा आहे. ' तो लागावर चालला. ' ' हा लाग योजून जातो '| काम ) मोठा अवजड हातोडा. रेवीट ( रिव्हेट ) फुलवितांना एका 
इ० ४ एखाद्यावर ओढवलेळें संकट; दुंदैवा'चा प्रसंग; दहला; घाला. | वाजूनें ठोकतात व दुसऱ्या वाजूस याचा जोर लावतात. ३१ 
‹ आजपावेतो दोन तीन लाग निभावळे, आतां द्वा छाग कठीण. °| (चांभारी ) अपुऱ्या सागळीस लागलेला तुकडा, ३१ (संगीत) 
‹ जीवावरचा लाग. ५ ह्ला; झपाटा; तडाखा. ' सांडी सांडी | एका स्वरावर थांबून मग दुसऱ्या स्वरावर उडी घेणं. (-खी.) 
भीमदीचा संग । अबद्ध वाधिजसी निछाग । आला कोपिष्टांचा| उड़ी; उड्डाण ( क्रि० मारणे). -क्रिवि. एकामागून एक; लागो- 
लाग । पडेल पांग दुजयाचा । ' -एरुस्व ८,२३. ६ पीक, बहार, |पाठ ( लागळगट, लागट या अथी ). [ सं. लगु-लम; प्रा, ताग] 
झाड, शेत इ० पासून फळे, धान्य इ० रूप प्राप्ति. “ इरसाल | (वाभ्र.) ०करणे-हछ्ला चढविणे. “ सवेंचि पिप्लिका करिती लाग। 
झाडास लाग कमी असतो. ? ७ फळें आणि बहर येण्याची वेळ; | देखोनि माजला कीतेनरंग । ? -दावि २६५. ०चाळविणे-स- 
योग्य काल; हंगाम; फलादि रूप उत्पन्न करण्याची वृक्षादींची | ळेल्या क्रमाने किंवा सरणीनें चाळ करणें. ( कांहीं काम योजना, 
स्थिति. * नारळ, माड लावल्यापासुन दहाव्या वर्षी लागास येतो. बेत ). ०दृबड़णे-संधि घालविणे; लाभ दवडणें. ०दवडणे- 
८ -दांडा; जहाज किनाऱ्यास येऊन लागतें ती जागा; जहाज | एखाद्या गोष्टीच्या सिद्वीसाटी आपल्या योजना चाळू करं, 
होडी इ० चा तळ जेथें जमिनीस लागतो ती जागा. ९ चोळीला |मागें लावणें. ०ळाबणे-१ ( प्राप्तीसाठी ) संधान बांघणे; कांही 
कांखेत ठुशीखालीं द्यावयाचा जोड, तुकडा. १० पकड; कैची; वशिला खचे करणे; हरएक प्रकारें उपाय, युक्ति योजून काम 
तिढा; टेकण; आश्रय; आधारः; जागा; पाया; धर ( जड वस्तु | ज्ुळेलसं करणें. २ भाग काढणें; पाठलाग करणें. “ मागोनि लाग 
वर ठेवण्याकरिता). ' ह्या खांबाला हा घोंडा- लाग म्हणून पुरे, ? | लावित नृपबळ येउनि । ? -मोआदि १५.६३. (एखादे काम) 
' ११ पदार्याचा मादक गुण; तंबाखू इ० पदार्थाचा अंमली गुण. |छायाला येणे-लागीं लागणे-लागाबर.. येणे-मिळण, 
सुपारी खाह्वी असतां ती कांहींना लागते तेव्हाचा मदांश, १२ जुळणे-एखादें काम सुरळीतपणे सुरू होणें किंवा घाद लागणे, 
जनावराला एखाद्या ठिकाणी होणारा रोग. ` तोंडळाग, पायलाग. °| सिद्धीच्या मार्गावर असणें, पंथाला लागणें. ' माझी पंचायत . 
१३ मारा; स्पशे; पोच; पद्धा ( बंदूक, तोफ इ०चा ). 'वेदुकीचा- लागली, २ लागास येणें--रंगारूपास, फल्हूप होण्याच्या वेत 
तोफेचा-तिराचा-गोळीचा-कमानीचा-छाग: ' १४ शिकार; छूर; | येणे, सामाशन्द्‌- ०पाठ-पु.ली. १ लगवग; त्वरा; पार 
आसि; ङ्गा. “ आम्ही तिघेजण सेकेताप्रमाणें छाग लागेल तर |° करा करा ळागपाठ । घरा पंढरीची वाट । ? -तुगा he: 
पहावा म्हणून शहरांत जाण्यास निघालो. ' -विवि ८,११.२०३. | २ छागडेच अनुसरण; पाठलाग; पाठपुरावा. ( क्रिश $ 
१५ पत्ता; शोध; तपास; पाठलाग. “ लाग प्रसेनतनुचा लावी हरि- पुरणे; लागणें ). ०पाळती-ली.' पाठीस लागण्याची रिया 
चाहि मग महाभाग । ' -मोकृष्ण ८२.१११. -ऐपो १५९. १६ |‹ किमे अथी माझिये पृष्टी । हागपाळती केली त्वाँ । ' ह 
विशिष्ट गात्र, इंद्रिय इ०ची विकृति. १७ स्थिति; अवस्था. 'निद्रिता- १३.१३८ *्बग-पु. संवंध. ` पाईक तो जाणे या 
मागे वेसडा बाड । अयवा पुढें आला स्वगे भोगु । त्यासि नाहीं | भाव । छाग ठाव चोरवाट । ” °बंदी 
रा वग ठाव चोरवाट । ! -तुगा ३७५. | 
रागविराशु। तैसा लागु ज्ञात्याचा ।' -एभा ७.१२४. १८ संवंध. जीस लाग ळावळे आहेत अशी, चांगल्या प्रकारची ( चोळी)” 
- “ या प्रपेचाचा कठिण लागु । नाशासि मूळ ज्लीसंगू। -एभा ८. « नका सोइ तरी गांड चोळी फाडाळ छागबंदीची । ! पदी. | 
६९. १९ आवड; प्रीति. “तैसा जाहला प्रसंयु । जे ज्ञानी आम्हासि न ू क ह. 


डाय । आणि तुजी अजुरागु । आधि येथ ।-ज्ञा १३.६४४. घरावा राग । आहे लागभाग ठायींचाचि । ? “तुगा । ही? 
. २० अधिकार, * एय इंद्रियांचा पंगु, जया फिटला आहे चांगु। २ पाठलाग. ०माग-पु. लागभाग; उपाय. * पराक्रमाचा ल 
'तयासीचि आयि लाणु। परिसावया। ' -ज्ञा ५.६६. २१ ( कों, ) | माग । क्षा्रकमै किं कपटांग । ? -ज्ञानप्रदीप २८१- महा 


वि. युक्तया, वेत वगैरे योजून काम साधणारा; संथान a क्षी 
२३ सोय. | कुशल. ०घण-खी, पाठलाग. “असाध्य साधूति अर्जन 


» CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छाग | २६८५ 
ज लियाही वभार यायाय 
हागवण द्वियांसी । '-एभा १०.५७७. ०चेग-किवि. घाई; | अमांश, कॉलरा, ग 
~ जै ०१, || न जनाव 
त्वरा; लगवग. *चेंग-खी. अतिशय त्वरा; घाई; गडवड. ` आतां | डवा अशांची संख्या hh अ स्स 
हागवेग करा । ज्याचे घरा ठाके ते। ' -तुगा १९३९. -पुः १ | पीक घेण्यासाठी पहिल्या जागव ) वाकय पुन्हा 
री र पहिल्या जाग्यावरून उपटून दुसरीच्डे लावतात 
प्रतीक्षा; वाट. ' पालराचा लागवेग। किती म्हणोनि पहावा । ?|तें झाड; फांदी, रोप, * ळ 
हट द < , आड; पॉ; रोप. ` मला मिरचीची २५ लागणें ठेव. ? 
-दा ९.६.४३. २ संवंध; लागाबांधा. नरदेहाचेनि लागवेगें । एक | [ लागणें ] ०दार्‌-वि. १ मिरास 
सिसंगे। ” च | दार-वि. १ मिरासदार; ठिकाणदार; जमीनीचा 
लागे भक्तिसंगे। * -दा १.१०.२. ०वेग-णीं-गे-किवि. त्वरितः | मालक. २ जमीन प्रथम लागवडीस आणणारा. ३ जमीन कर- 
तावडतोव; लगवगीन. ' शु निर्दाळी लागवेर्गी । यश त्रिजगती न | णारा; ( सालक, खंडकरी ); प्रत्यक्ष जमीनीत रावणारा. ४ (ल) 
हरा करा २.२२. ' महतकत्य साहन माग !!दैवायाचे | उपकारवद; ऋणको; मिधा; जो एखाद्याचे कांही देणे लागतो असा. 
छागवेगें । ' -दा २.७.३४. लागाची चोळी-जरी. नऊ तुक- * मी कोणाचा लागणदार नाहीं. ? 
थांची ल्क . ~ _ 
इथांची चोळी. ` याच्या उलट अखंड चोळी. लागावेगा-पु. कि (द्या क्रियापदाचा संलम, संयुक्त किंवा संबद्ध 
लागवेग; लागावांधा. “ न कळे दव्हणा लागावेगा। ' -उषा १२४. | होणें, जुळणे, चिकटणें, जडणें असा मूळचा एकच अथे आहे 
लागचा-वि ( गो. ) लगतचा; जवळचा. क अ. |परंतु अनेक नामांशीं आणि शब्दांशी उपयोग केल्यामुळें यांस 
` खाँग--खी. ( यु. ) एक कडधान्य. लॉक-ख पहा. | अनेक भिन्न अर्थाच्या छटा आल्या आहेत. त्यांपैी सबैसामान्य 
लांग--खी. ( व. ) शेताच्या झुन्यावर काढडेला नाला. |व कांहीं विशेष खालीं दिल्या आहेत ) १ स्पे करणें; शिवणे. 
“ बनचराई माफ करण्यांत यावी व लांकूडफाटा व डांगी वैरे | तू त्याला लागूं नको. विटाळ होईल. * “ परि सावध व्हा लागो 
साठीं दगड मोफत मिळावे. ? -के १४.५.३७. पृ. ५. शुचि व्हाया हृदयलोइ या परिसा । ? -मोभीष्म ३.११. २ लावणें; 
लांगली. समुद्राचा किनारा; समुद्राचं पाणी जेथपर्यंत| आंत घालणें; खुपसणें ( रोप, झाड इ० ); लागवड, पेरणी करणे 
पोंचते तो भाग. “ गल्दत फुटून आंतील नारळ लांगेस लागले. ? |( जमीनीची ).“ वाफा, अळें, सरी लागली. ३ मूळ धरणें; रुजे; 
लागट--पुखी. ( सामा. ) लगट पहा. -वि. ९ लोंचट; | चांगलें जीव धरणें; एक जीव होणें ( लावळेडीं रोपे, कलमें ) ४ 
झिडकारिलें असतांहि जो लगट करतो असा; निलंज्ज; लतकोडया,| मार वसणें; आघात होणें ( शत्- इ“चा ). ५ ( ल. ) मनाला 
२ आसक्त; चिकटलेला; लागून असलेला ( निंदाथी ). “ माया |वोंचणें; परिणामकारक होणें; अंतःकरणाला भिडणें ( रागे भरणे, 
मला लागट हे न सोडी । ? -सारुह १.२२. ३ प्रेमी; लोभी; | शब्दांचा मार ). -दा १०.८.२७. ६ वेद होण; मिटणे; गच्च 
लडिवाळपर्ण चिळगणारें, “ मन लागट चोरटं । भीतरी वांबरें । ' | वसणें. ( दरवाजा, खिडक्या, झांकण, पापण्या, डोळे ). ७ योग्य 
~स ७०८, ४ कीड लागून थोडें खराव झाेछे ( घाध्य, |प्रकारें जुळणे; जोडे जाणं ( शब्दशः व ल. ) ( तुकडे, विभाग, 
फळ, लांकूड ). ५ झं खाले असतां घसा, जीभ इ० रवरवतात | कविता, शब्द ). ८ वरोवर होणें; ठार्गी वसणें; नीट सामावणे. 
असा ( अळं, सुरण इ० ). ६ जी खाली असतां छातीत वांघ | प्रचारांत असणे; रूढ असणे (तऱ्हा, पद्धति, रीत). १० चिकटणे; 
बसतो अशी लागणारी (सुपारी ). ७ एखाद्याच्या मनाला लागेल | जडण; आंगबळणीं पडणं ( दुगुण, खोड, रोग) ! १ यण; उत्पन्न ~ 
भस; वोचक ( वोलणे, लिहिणे ). “ लागट लिहिणारानें लिहिलें | होण; आसक्ति होणें (भूक, तहान, खोकला, कंप इ० ). १२ 
तरी अनरूनुकसानीचे वावतीत इंग्रजी हद्दीतील वारंटाची वजावणी | निघणें व चाडू होण; मारंभ होऊन सुरू असणें ( स्थल आणि काल 
भापणावर होऊं इकत नाहीं. ? -विक्षिप्त १.१२०. ८ उत्सुक | यांतीछ पदाथे आणि प्रसंग, विशिष्ट परिमाण किंवा प्रकार ). 
“या वोला श्री अनंते । देखिले तयाते ।? ३१, | “एन मावळ संपले आणि देश लागला. ' या अध्यायापासून ग्रंथ . 
शी अनतें । लागटां देखिले. तयातें। ' -ज्ञा ९.२३१.| एश न चो बहे बगा 
९ (ना. ) स्पशेजन्य; सांसर्गिक ( रोग ). -सन १८५७ पू. | कठीण लागला.''तेव्हांपाजून ह्याचा त्याचा ह गळा. ह य 
४१५. छागरा-पु. १ सातत्य; अखंडपणा. २ माला; रांग; | सोपे लागलें आहे ? १३ बरेवाईट कळणे; विशिष्ट प्रकाराचे किंवा 
ओळ. ( क्रि हावर्ण; लागणें, कर्णे होणे ). [ लागणं ] जातीचें म्हणून समने, वाटणे. “आवे खाऊन पहा, गोड लागे 
» ९४ s ण 4] ० 
` . _ लांगड--जनो. (व.) मोठा खटारा; बंडी. ' टांगरडीत कापुस |तर ध्या. “तयाला बरी गोष्ट जरी सांगितली तरी वा 
_ भरव उद्या विकावयास ने. ? या १३ प्राप्त होणे;मिळणें ( नोकरी चाकरी, नेमणूक ). “इतकी खटपट 
e Pr ह ज्र [गली टु 3 ण ना > ह.) 
बाते ची, १ ( ऊंस वारेस दिळेळें ) पहिले पाणी. २|करुन अखेर त्याश क वय ते hee 
पेरणी केली जाते अशी, बहीतं जमीन. लागवडीखालची | असणें; नात्याच्या सवान = + हालती 


लागणे 


नप्न्न्म्म्क्प्न्न्म्म्व्म्म्म्न्क्न्न्म्न्न्प्न्व्यि 


जमीन, " ला क १ ,| १६ आढळणे, भट; रस्त्यांत मागोत येण; पुढे येणे. ‹ वाटेने 
जमीनीची कि बा य “तुम्ही वाचीत जा आणि पुढं वृत्तछोक 


र वहिवार, ५ पिश्ाच्चवाधा. ६ वाधा; रोगगरस्तता; देवी, | चार नद्या लागतात, 
र ६, ३७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र ० < 
छागणे २६८६ 


लागेछ तेथे 


--्््््््््््््््ा्कककहााहककाकक्छ्भभ ह च 
खा.? १७ फळ धरणे; बहर येणें; वृक्ष फलोत्पा- | किंवा स्वाभाविक परिणाम होणें; यश येणे; उपयोग होणे 


दनाच्या स्थितीस येणे. * ह्या ताचे माड लागूं लागले म्हणजे |४२ जुग मेथुन घाउ, करणें ( पछ, पक्षी यांमध्यें नराने 
असे लागतात ढीं एका एका माडास हजार हजार नारळ लागेतात. ! | मादीर्शी ) ( निंदार्थी माणप्ञालाहि लावतात ). ४३ योग्य 
१८ करपे; विघडणे; बुडाशी जळणे. “ भात बुडाशी लागला. ' स्थितीला येण; फलदायी होणे ( गाय, म्हः ३० दृध देऊ 
१९ कामांतून जाग; खराब, घाण होणे; डागळणें; इभ्या, | गे, झाड फळाडा येणे), ४७ सकद, मालकीचा अ 
सडण्यास आरंभ होणे; बुरशीनें व्याप्त होणे. “ लांकूड लागलें. ! | कायेक्षेत्रांतील, कक्षेतील, अधिकार'तीछ असणें. ४५ विवक्षित 
२० चिकटणें; चिकटून राहाणे. " उदंड उपाधी तरी थोडी, छागोंच | स्थितींत असणे; विवक्षित गुण, जात, धमे असणे; विशिष्ट 
नेदी.” -दा ९.१०.५. २१ बसणें जडणें; विल्गणे (मन ). ' चित्त | परिस्थिती असणे. “मी कां श्रीमंत लागलों आहें? सर्वोस शाल- 
ते लागें तुझें पार्यी । ' -दावि ५६. २२ चावणे; दंश करणें; | जोड्या द्या म्हणतां तो. ? ` हा काय सुसरमान लागला | ' ४६ 
झोंबणे (साप, , विच्‌, चिकट पदाथे). २३ हा, आघात होणें. लावणे; अंगीं लागू करणें (गुन्ह्याचं इत्य ); करावयासाठी, पार 
“त्याला विच लागला ? “ मला ठेंच लागली-द्गड लागला. ' २४ | पाडण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीवर लादलेले असणं; सोपविले 
पडणे; घाड येणें( मेकाड, मोवा इ०ची); व्यापणे; ग्रासे (मेकाड | असणें ( कतेव्य, काम इ० ). “ हें काम मजकडे लागलं. ' ४७ 
इनी झाड ). २५ परिणाम करणे; अनिष्ट व उपद्रव होईल असे | सक्तीचे, आवश्यक, जरूर असणें; करणे-शोगण भाग पडणे. ' ह्याचे 
करभे; ( मादक पदाथे, वाईट हवा, पाणी, उपवःस, शिव्याशाप | हातून न झालें तर तुम्हास जावें लागेल. ? “ हा पळून गेला तर 
इ०नों ). २६ जनावर, माणस इ०्ची पाठ, पाय ३० गात्रांस रुपये तुम्हाला द्यावयास लागतील. ' ४८ अडकणे; रुते 


( खोगीर, जोडा, लगाम इ०च्या घषेणानें ) इजा होणे; घसरणे; 
खरचटणे; चोळवटणें; सोलवरणं. “जोडा लागला.” २७ नेहेमीच्या 
एखाद्या आजाराने पछाडरूं जाणें ( जनावर ). २४ पूणपणे व योग्य 
रीतीनें मिसळले जाणं (साखर, तिखट, मीठे वगेरे अन्नांत एखादा 
पदार्थे ). २९ घारविण्याची जरूरी पडणे; खिला जाणें; व्यय 
होणं ( पैसा, पदाथै, वेळ ). ' याच्या ल्झास पांचे रुपये लागले.? 
३० पाहिजे असणे; गरज असणे; सुस्थितीस पूर्णतस जरूर असणें; 

` (सामा. एखादी गोष्ट ) ( गरज, नड, उपयोगाचा प्रसंग ) उत्पन्न 
होणें. “क्षत्रियासि लागल्या अनुपत्ती । पूर्वोक्त कराती वगिग 
वृत्ति] › -एभा १७.४६२. ३१ योग्य स्वरांत बसणें; स्वरानुकूल 
असणें (गळा, आवाज, वाद्य, सूर). ३२ पेटे; दीस्षियुक्त होणे 

` (दिवा, विस्तव ); चेते (आग ). ३३ प्रत्यक्ष आरंभ होणे; 
सुर्य विधि, संस्कार याला सुरवात व्हावयाचो वेळ येणें (ल्म, 
सुंज इ० विधीची ). ३४ (बोलतांना ) अडखळणे ( माणस, 
जीभ, शब्द ). ३५ चाटू होणें; क्रिया सुरू होणे; गति मिळणे 
(एंजिन, यत्र ३०). ३६ चालणे; समर्थ, कायक्षम असणे 

( आपल्या विशिष्ट कार्यात ); उपयोगास येणे. “ जंग चढला आहे 
उ्हणन चाकू लागत नार्ही. ' ३७ तीक्ष्ण होण; धारेने युक्त होणे. 
“.दोन चाकू ळागळे आहेत, वाकींचे लागावयाचे आहेत. ? ३८ 
` निश्चित किंवा ठरले असणें; न सुटण्यासारख जोडळेळे किंवा 
:पाटीमागें लागले असणे, * 
-आहे.? * 
होण सत्त.चाळ्‌ असणं; एकसारखा असणें; 
घडणं ( पाऊ, थंडी, उष्णता ). “ कालपासून पाउस सारखा 
“लागला आहे. ' ४० ममन, रुतलेला असणें. ४१ मनांत योजिळेळा 


डला उपजत्या प्राण्यास मरण हें लागलेच | किंवा मंप्रमाणें वागणे. 
पशन छ्य हे रोज जागेच आहे. ? ३९ इह चार्तक्त असणे. ३ गमुहेके सण. लागून जाणे -नबरा श 
एकसारखा राहण, |दुसऱ्यापार्शी राहगे(एखाद्या दीने). कानास-कानीं- लागा 


“ कोठें तुझा जाउनि हेतु लागे । ' -सारह २.९४. ४९ झपारणे; 
पछाडणं; अंगात येणें; वाधा होणें. * चितूला चिचेवरची हुइंळ 
लागली. ' ५० (शौच, मूत्रविसजैन इ० ) क्रियेची इच्छा होणे. 
“शौचास-सुतावयास लागली. ५९ (क्रियापद ऊं, आवयास 
इ०प्रत्यय लागून त्याचे पुढें 'छागणें' हं क्रियापदातील आलें असतां) 
क्रिया झुल करणें; आरंभणे; घडणे; लागू होणें. “तो तें करू वा 
करावयास लागला '; 'तो मारूं लागला- देऊं घेऊं-खाऊं वोठूं वसा- 
वयास करावयास लागला. ? ५२ क्रियापदांतील * वें ' ह्या प्रत्य" 
यापुढें "लागे क्रियापद आलें तर आवश्‍यक होणें, अनिवायै शोषे 
अस अथे होतात. ' त्याला जावें लागलें. ' ५३ बरोबर, बाइल 
असणें; मदत करणे. (हा घोंडा मला उचळूं लाग; 'हं काम मटा बह 
लाग ' ५४ नांगर टाकण्याच्या स्थितीत येणें; कडेला ये". 
स्थिरावणें; गति खुंरणें ( जहाज, होडी ). ५५ (छ. ) अगतिक 
होणें; हालचाल वंद पडणे. [ सं. लग्‌ खम; प्रा. ल्ग; हिं. श्‌ 
लागना] स्ह्‌० लागें वोट वाढे पोट=्नुसतें निमित्त होन एखा 
वाईर काम होऊन जाणें. (पखाद्यास-ला ) लागला जञ RE 
१ ऋणी होणे, असणें; मिंधा असणें. “ त्वां सला दोन पसं दिइ 
म्हणून सी कां तुला लागला गेलों १ ? ' मी काय तुझे चार चव 
लागतो १ › २ जास्त परिचयाचा, आसक्त असणें. लागून अस" 
१ (स्नेह, लोभे, इ० सुळे ) अगदीं चिकटला असणे; तंत्र 
२ एखाद्या ख्रीनें एखाद्याशी. ब्रि 


युस गोष्टी बोलें; कुजबुजणें * किती लागती परस्पर कार्नी । र 
भापणी । ? .-रत्न, १०. पाणी लाराणे-? एखाद्या ठि 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हागलागवड 

= MEM Sot 3 
हवेचा, चालीरीतींचा मनावर, वागणुकीवर परिणाम होणें. इ० कामासंवंधाचा खथ. ' हें घर नीट करा. लागवड आम्ही 
“विदेशी लागें पाणी । ' -दा ३.६.२५. २ एखाद्या ठिकाणची | देऊं. ' ३ शत, वागा इ० मध्ये घान्ये, झाडें इ० लावणे. 
इवा बाधणे. ३ ( पुसणें ) एखाद्याकडे येणें असलेली रक्कम बुडणे; | ४ ज्यांत धान्यें, झाडें इ० लाविली आहेत अशीं शेते, वागा इ०. 


लागावळ 


न:हीसें होणे. पायीं लागणे-नन्न होणे; नमस्कार, वेदन करणे, 
“समथपार्यी राजराजेंद्र लागती । ? -सप्र ३.६६. लागत-न. 
(युः) भाडे; खचे. ` अगाऊ लागत भरून .पावती मिळविली 
पाहिजे.  -(वडो दे) खानगी खाते, लागतीचे नियम ४. लागत- 
खेवो-क्रिवि. लागतांच. ळागतशुण-पु. संगतीचा परिणाम- 
शुं; संबंध जडल्यानें येणारा गुण. * कोणाचा कोणास लागतुण 
असतोच. ' लागता शुण-पुः (बायकी) माणुस, संपत्ति, उत्कषै, 
वस्तु जोडण्याचा गुण; संपादन करण्याचा, मिळविण्याचा गुण. 
लागता ज्जुगता-वि, मार्गावर आणलेला; योग्य क्रमांत, रागेंत 
छावळेला; पायावर उभा केलेला. [ लागणें: जुगणे ] लागता 
वळगता-वि. (गु.) संवंधी; संबद्ध, € जवाबदार इसमाने आपले 
ताव्यांतीळ व लागते वळगते नोकर लोकांस वरचेवर माहिती देत 
जावी, ? -(वडोदें) आगी पासुन बचाव ४. लागते-न. संबंध. 
“न युझावितां मतें। न फिटे आक्षेपाचे लागतें । ? -ज्ञा१ ३.३२७. 
लागन-क्रि. ( खा. ) मनाला वाटणे. ळागरा-वि. १ मादक; 
अंमली; खारी असतां लागणारी ( सुपारी, औषध, इ० ). २ 
खराय झालेला; किडीनें खाल्लेला; किडका ( धान्य, फळ, झांकूड 
३० ). लागीर-ल्ी.न. १ पिशाच; भूत. २ पिशाच-सूत-समंध- 
वाधा; पछाडणी. ( क्रिश लागणें; काढणें; निघणे ). -वि. १ 
किडकें; सडके, २ किइण्यासारखें किडण्याजोगें ( लांकुड, धान्य ). 
३. नास-नुकसान-दुखापत पोचेल असा. ४ लागटेल!.. ५ वाघा 
आलेला; पछाडहेला. ६ चिकरलेला; चिकट. ७ मादक; माजगा; 
. अंमली. ८ वाईट परिणाम करणारा; अहितकारी. ९ दुसऱ्याचे प्रेम, 
` शम, दया, जडवुन-लावून घेणारा; लाडिक. - ळागीरं होणे- 
वाधा होणें; लागणें ( भूत, पिशाच्च ). rs? 
`  खागलागचड, लागलागण, लागळलगाचण, लाग- 
रुगबड, लागलगाबड---ल्ली: १ दोतीची मेहनत; मशागत; 
इषिकमं; शेतकाम; नांगरणी, पेरणी, कुळवणी इ० २ इषः 
संवधन; फळझाडे वगैरे लावणें. ३ ( विशेषतः शेवटचे तीन 
शब्द्‌ ) डारडुजी;-दुरुस्ती ( घर इ० ची ). [ लागवड द्वि. ] 
छागळाच, लागलीच, लागलेच--क्रिविः ताबडतोब 
he ; तेव्हांच; तात्काळ. “ जेवला आणि लागलाच गेला. ' 
भागतांच लागलेच दिल्हे म्हणजे बरें वाटते. ? [ लागणें ] 
'छगाड-न. अडथळा; लचांड. ह 
'छागवड:--खी. १ दोतकी संबंधीची सवै कामें ( नांगरणे, 
वणं ६० ससुच्चयाने ). २ शेतीचा खचै; जमीन छागः 


पीत आणणे, गोठे-सोपे इ०ची डागडुजी करणे, गांव वसविणे | विटाळ. 


“ दहा बिघे लागवड होती तिचा धारा दिल्हा. ५ ( कुलाबा ) 
लागण ( प्लेग वगैरेची ). ६ ( सामा.) पेरणी. “ जमीनीची 
लागवड केली त॑रच पीक येतें. ! [ लागणें+बड प्रत्यय ] लाग- 
वडील आणणे- येणे-१ ( जमीन ) लागवडीच्या योग्यतेस 
करणें; पीक यावयाच्या योग्यतेस येणे ( पानमळा, वाग, पोफळ, 
माड इ० ). २ फळाला, उत्कर्षाला येणें किंबा आणणें ( वाग, 
मळा, झाडें इ० ). 
छायवडी--वि.. लागणार. “ चित््याचे लागवडी सामान 
बंरोवर जपून टेवणें,' -चिमा २८. ' शिलकी सामानांत लागवडी 
सामानाचा समावेश हात नाहीं. ' -खाअं ९१.. 
लागवण--न. १ दुसरा वृक्ष व्हावा :म्हणून कोणेक वृक्षाची 
लाविली जाणारी फांदी; वाढण्यासाठी किंवा फुटण्यासारठी लावणें, 
रोपणे. २ शेतीसार्टी राखलेला जमीनीचा तुकडा. पेरण्यासाठी, 
लावण्यासाटीं राखलेला जमीनीचा भाग; -खो. १ लावणी पहा. २ 
गांवच्या हिशेवाचा एक प्रकार; कोणाकडन+किती सारा यावयाचा 
असतो यासंबंधीं नोंद. [ लागणें ] 
लागवरो--वि. गगैधारणा झालेली. ' हरिरता चपळा नारी । 
लागवरी न रिघती । ? -तुगा १४६. ण 
ळागशो--क्रिवि. ( को. ) जवळ. म 
लागसर-खार--क्रिवि. जवळ; जवळीक. “ म्हणोनी इये 
सभे । वोलक्ेपणाचेनि क्षोभं । लागसस न ल्भे। बोला प्रभु ।'? 
जज्ञा १३.३२१. र » र 
लागा--क्रिवि. तात्काळ: ˆ डागा पावैल पुरारी । ° -उधा 
७२.१४. ahs: | 
लागाबांधा--पु. संवंध; त्रणानुवंध; नातेंगोते; ख्गावांधा 
पहा. * त्याचे हातून याचे एकही काम होत नसतां उगीच हा 
त्याला इजारों रुपये देतो तस्मात. याचा त्याचा कांहीं ढागा- 
बांधा आहे. ? [ लागणेनबांधर्णे; स. टमवंधन ] र र 
ळांगाळुंगा-बि. १ कष; हलका; कमी; अपूण; ba 
भरे (त्याचे कणीस ). २ (ल. ) दुवेळ; अशक्त, अयोग्य; 
नालायक. ३ अथैवट; वेडसर. [ इंगा दवि 
` लागावळ--ली. रांग ओळ. ( सांडलेल्या . बंदुकीच्या 
दारूची, धान्यांची इ०). 'हागाबळ-चळी-ली. -९ संवंधः. 
नातेगोते. “ संचित सांडवलें कांहीं होतं तें जवळी । वित्त गोत . 
पुत माया तुटली हे लागावळी ।  -तुगा ३५०. २ शिवाशीव; 
[ लागणें+ओळ ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छागी २६८८ ` लाघव 
* गी- खी. लाग; लागीर; सूतवाधा. “ सचकित म्हणताहे| खागो( गौ )नी--श. रागी. लागून पहा. * साहवत नाही 
लागि कोठें पहा.गे । ? -सारह २.८६. -दावि १६. मजलागोनी '-रत्न २.२४. ' जैसी ओरसें भेचु । हुंबरत ये वच्छा- 
छागीं-शभ. १ करितां; साठी; प्रत. “ तुजलागी; |लागौनि 1? -च २७. ` यी टं 
तेथ कीजैल प्रवंधु । सुनिजनालागि। ' -भाए ३६. २ जवळ;| ळागोपाठ--क्रिवि. एकामागून एक अशा क्रमाने; मध्ये 
लगत, ३ ला; स. “ किती*शिकवूं तुजलागी । मनारे प्रीतिधरी | खंड न पडतां किंवा न पडू देतां; लागलाच; ताबडतोब. * त्या 
हरीपाई 1? ४ कडे, “ घरालागीं जाई वेगीं 1” ५ प्रीत्यर्थ; | वाईला लागोपाठ चार सुळी झाल्या. ' -शभ. मागन; पाठेपाठ, 
कारणाकरितां. “ निजतनया विवाहालार्गी यावें प्रभावे. 'ह्याळागीं | मागोमाग. [ ल.गर्णेन-पाठ ] हि, 
, पातला रघुबीर. ? हरी लागोभागो द्वाळी--(लाभ येवो, नुकसान येवो,दिवाळी 
लागी-वि. १ जोडलेल; अवलंबून असलेले; संबद्ध. झालीच पाहिजे) कोटल्याहि परिणामाकडे न पाहतां उदयोग 
२ योग्य; लायक. “ हा थोतरजोडा तुमचे लागी आहे, तुम्ही | चालविणें याअथी. उच्च घ्येय करून काम करावें, फळ न आडे 
घ्या. ळागीभागी, लागाभागास-वि.रअ.क्रिवि. १ | तरी खनं नये, अशा भावनेने काम करणें. ' तू तर करावयाला 
शेजारी; समीप; आसपास. ( क्रि० येणे; लागणें; असणें ). ° फौज | ळाग, लागोभागो दिवाळी पहातच आहे. ? कांहींजण याचा अ9े- 
लागीमागी आठी. * २ सहश; जुळणार. ‹ त्याचें बोले आपल्या | परिणामाविषयी बेफिकीर राहून आपल्या काथक्रमांत ( विशेषतः 
लागीभागी आहे. ' ३ आटोक्यांतला; आवांक्यातला; किंमती- | चैनीत ) खंड 'पडू द्यावयाचा नाहीं, असा करतात. [ लागणे, 
जवळपासचा. हा सौदा हागीभागी आहे. ' लागभाग-घ. १ [भागणे आणि दिवाळी ] ् 
ह क्ल ˆ आज पाऊस पड असा लागभाग| लळा( लां ,गोर--खी. सुतपिशाच्च वगेरेपासून बाधा दिंबा 
क ् र युक्ति; चारीपणा; शहाणपणा. ' वाघापुढं जाण्याचा त्रास; पछाडणी. (क्रि० हाणें ) लागीर पहा. [ लागणें ] ला(ला) 
शगभाग दिसत नाहीं. * [ लाग+आग; किवा लाग द्वि. ] गोरणे-क्रि. भुतारकीसुळे त्रास, पीडा होणें; पछाडलें जाणें. 
Se छांगी, लाह्दांगी--पु. ( स्थापत्य ) नळ; नहर. (इ.)| लागोरें-न. (कु. ) वाईट चाडीची खी. [ लागीर ] 
लाग्या--पु॒ सरीचा जार किंवा यार. -वि. १ लागलाव्या 
पहा. २ युक्त्या शवा हिकमती करण्यांत पराईँत;.- संधाने बांध- 


* लागुनी, लागून-किवि. लागी; पहा. 
लायू---े. १ सामीछ संबद्ध * तुम्ही एकमेकांना जाय | यंत चतुर, पटाईत. [ लागणें] 

आहात. ? २ प्राप्त; आगत; स्पष्ट ३ यशस्दी; परिणामकारक; लाघव--न. १ ( वजनाचा ) हलकेपणा.“ आईक देह होय 
क ( बस्तु; प्रयतन, उपाय, साधन, सिद्धिबळ ). ४ सोनियाचे । परि लाघव ये वायूचे ।? -ज्ञा ६.२६८. २ ल्हान 
"in a bs ( जि करणे; होणे; पणा (आकाराचा); संक्षेप, * लेखांत लाघव यावें म्हणून कितीए$ 
कायदा लागू न द - पजावला लष्करी संकेतानें खुणा लिहिल्या आहेत ?-मभाको (प्रस्तावना). ३ ता; 
( औषध ). *योष्ट-खी. ( काय दा) एमकारी, गुणकारी होणें | घुता; नीचता, “ प्रसाद मग काय ती जरि निवारि .राषवा।' 
परिणाम, उद्देश, तयारी ल काळ केळे गोशैशीकारण, | -केका ३६. ४ इहवार पणा; नाजुकपणा; सुरेखपणा; कुशो 
गोष्ट, (ई० ) रेह फॅक्ट. ०भागू-वि च असळेळी |( कारागिरीची ), ५ मऊपणा; तुळतुळीतपणा. ६ आजेव; पुढे 
सांघळेले ( नातें, विवाह, धंदा, मैत्री यांम द र ) सडटेले, | पढ करणे; लाडीगोडी; खुशामत. ७ माया. लाघव कळलें रह 

'लांगूळ-ळ--न. र शेपुट पुच्छ, " 23 अ यासी याचें । पर्रहमसाचें अवतरळें ।!-तुगा २७. ८ चमत्कारं 
भला वृषभ । ? ` बळे डांगळे रूघिल्य वै र क धावि | हीला. 'चित्रीचा हंस निर्जीव। परि तो काय करिता झाला लाघव! 
२३. २ (त्त्य) अगर, तेनी ब न । "राक १. -शनि १५२, -ज्ञा १४.५. -मोकणे ३०.७१. ९ कपट, खाडी; 
वाकवून एकमेकःस लावण; करंगळी उभी रेवण ट ह्यांची अमे फसवेगिरी, ' देवासी लाघव। कामा नये रे.। '-दात्रि ४७९- १० 
थोडी वाकडी करून ठेवणे, [सं. लांगूळ] य ता चापल्य; कौशल्य; चातुये. “ आमुच्या बाणांयें लाघव । आ, 
हाळविणे-झत्याप्माणे ). १ लाडीगोडी. २ का उ क फावळे यादव । थांवा पावा चला सर्व । आळे गौरव आम्हांसी! 


- ण्यासाठी समर्थांची खुशामत; छाळघोटेपणा; हांजी हांजी प्स्व ८.५०. “ कां नटळेनि लाघवें । नट जैसा न झकवे । 
-करणें ), कर दांगी हाची, ( क्रि० ुणजात देखावें । न होतियां । -ज्ञा १४.२९०. ११ मोह; कौतुक. 


् “तो 'कल्पा वे । दल्पां हवे । 
छागो--षि. (गो. ) मतया, [रू] . सवगैसंसाराचेनि र ले य व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


छाज 


इस्तढाघवन्हातचलाखी . शन्दलःघ=भापणांतीळ चातु, शब्दांचा | लांचाब( वि )णे--उक्रि. १ लांच देणं. २ आमिष दाख- 
अर्थ लावण्यांतील खुवी, शब्दार्थाची फिरवाफिरव. - |वुन वश करणें; फितबिणें. “नां तरि सेवमंडळे । काई चातक 
, छाघेषट--खी. लघळपणा; फाजील सळगी ( कां त्रास- |लाचत्रि।।' -भाए १५; -मोकृश ५८.१८, ३ मोहविर्गे, छेब्ध 
दायक, अपमानकारक कृत्यांत ). करं. ' प्रकटुनी गुण गोड । रसिकांस लांचवा ।  -मोरा [ लांच] 
लाघवी--सु. नट; नाटकी; जादूगार; 'मांजिक, ` जसी | छांचुगा-वि. लांचखाऊ; छांच खाणारा. * लांचुगी बुद्धी सदा 
हाधंविये वेडी चाळविलीं । > २९. “ कां लाघयियाचें विचित्र । | देवांसी । तैशी नाहीं तुम्हां सांधूंमी । ' -एभा २ ६४. 
विनोद 1 ' -ज्ञा १८.७९७. -वि. १ लंडिवाळपणा करणारा; मन| ळछाचार--गिं. (को. ) निह्पायी; अगतिक; दीन; शरणागत. 
ओढून घेणारा; आजंवी; प्रमळ. २ नम्र; सौम्य. ३ हांजी हांजी |* परंतु एक चिरंजीव शत्रचे हातीं सांपहलेसुळे नि्याय जाणोन 
करणारा; लघळ. ४ चतुर; कुशल. ` "पि जात होते स्वाश्रमासी । हाचार होऊन चाकरी करितों !-ख ६.२९२२. [फा.'लाचार्‌ ] 


: त्यांते लाघवी हृषीकेशी । तीथैमिषें समस्तांसी । .पिंडारकासी | हाचारगी-श्ी. विरुपाय; डाचारी, * परतु हुजुरात सांप्रत 


स्वये घाडी । एभा १.३१८; -तुगा २२५. ५ धूते; उकवाज; | खर्चाची तकलीफ बहुत आहे. यास्तव छाचारगी आहे. ? -रा १०. 


कपटी. ' न शुरु तो ठक दांभिक लाघवी । '-वामन, भरतमाव ३७. २७३. छाचारी-सी. छाचारपणा; दीन-हीन दशा; निरुपाय; 


` [लाघव ] न इ दैन्य. -रा १२.७९. ' हृह्वी लाचारीसुॐं .वाटखचे व. सवारी व 
छाघ( घा )ळ, खाघ(घा)ळकी, ळाघ( घा )ळमायशी | पोशाक वगरे सरंजाम कजे-वाम करून तयार केले. -पदमव१०१. 


Ee अ मा लाचारी तोडी--खो. ( संगीत) एक राग. यांत षडज, - 
खाघा्ळ--्ी. ढायावळ. १ ओळ; रांग; मालिका (षर, दसल हवम, कोसळ गांधार, कोमळ मध्यम, पंचम, कोमळ येवतं, 


पञ र भी )- मि [ee ल Sr a तीव्र निषाद हे स्वर लागतात. जाती संपूणे-संपूणे. वादी पैवत. 
अनुसरण्याची दिशा. (करि० लागणें; जाणे; येणे ). ३ पर| दादी गांधार, गानसमय दिवसाचा दुसरा प्रहर. 


वेळ चालल्या रिकाम्या गप्पा; लांबण, [ लागणें+ओळ ] व ४३३5 : 
लांच, ळाच--पएली. १ आपलें च करून घेण्यासाठी 9 माची की |: च पळ, या 
किंवा आपल्या कामांत विघ्न आणू नये म्हणन एखाद्याला झुत- Er नोन क pe 
पणें दिलेर द्रव्य इ०; भाड. (क्रि० देणे; भरणे). 'परी परमात्मया र hs यारा हच ची 
चक्रवती । उगाणिती जंव हाती । तव खां न घेतां धरती । घरिजती | र हया रत वद म 
जिया। ' -ज्ञा १८.७४२३. “ तुका म्हणे जैसी छांचासाठीं गाही । हा ित-प १ लिन खूण. असले. २ कलंकित; ज्याला 
देती परि नाहीं ठावी बस्तु । ›-तुगा. २ कुमागे. [ आ का. ड आहे क 9 हांडित ->- : निंद. [से. ] 
लच; शु. लचा ] म्ह० लाचङुचपत दक्षणा आणि घेई जे तत्क्षणा. र व वक; 
०कर-वि. पच “ ऐसिया पैजा महेशा । पांघुरण दाही |. लाज--ची. १ लज्जा; अ ध क 
दिशा । लांच&रू म्हणोनि कोळसा । कासु केला ! -ज्ञा १३.२५. भीड संकोच. ३ प्रतिष्ठा; मोठेपणा. . ( डकर 2. उ 
*खाऊं-खोर-वि. भाडखाऊ; काम करुन देण्याबद्दल अयोग्य संभाळणे). ` इच्छा पुरवीळ महाराजा । त्या त न त 
पैसे खाणारा, ०रुष्त्रत-लांच. ' हे लांचर्वत खाणारे |-सुपाळी गणपतिची. ४ लांडन) कवर क क 
नाहीत. › -विक्षिप्त १.१४१. [ लांच+अर. रिइवत्‌ ] ०लुचपत- | नांवावर लज मास म्य मान न 
छूख-खी. लांच इ०( व्यापकार्थी); अप्रामाणिकपणानें दिलें घेत- मनाला! रोंचणी_( अतिरेक दाख अ 
देढे न्य; अयोग्य, गैरवाज करतात). “ दुसऱ्याच्या पुरुषाशी वेशरमपणाने बोलायला लाजा 
्रग्य; अयोग्य, गैरवाजवी बक्षीस. ३ ०१. पारक नारपडटा ५. [स चस्मा 
खाचकोडगा--वि. निळेज्ज; निलाजरा; लतकोडगा पहा. | कश नाहीं वाटत यांना ५ का २ 


हीःमना कोणी कांहीं म्हणा (वाप्र.) ०काढणे- 
'लाचावणं क्रि ) ४ ण; गोणेक गोष्टीपासुन एकवार म्ह? लाज जञा Le ` ४ 
` अभ झाल्यामुळे तोच गोड पुन पनः वरण्याविर्यी हेब म्हणणे. ०झांकणे- राखणे अहम मरि्ष ठेव. 
अडावणे; साचणे; चटक लागणे ( विशेषतः वाईट अथी ). | प हा मत त क हाचा 
' सग संवादु तोही पा । भोगणे थोके हे कां ०ळावर्णे-लाजविर्णे, ' प्या वाज व 
हवे छ | ह -एमा १.२९२. _मोकणे १७.१. "वांटून पिणे-झगदी निःसंग बनणे, ०होणें 


र्‍. णे; संकोच वाटणे; अपमानाचा संग येणें.“ पतकरावास 
"गा ६, ३२ पैसे खाण्याची वाईट संवय छागे, , लज्जा वारणे; सं 2 | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-__“्््य्य्च्च्च्च्च्च्च्च्च्चरच्च्च्च्चरच्च्च्च्च्च्च्क्र< 


वल या य ता 
तर मोठी लाज झाली. ? -विवि ८.१.८. सामाझन्द- ०काज-| लांजारणे गोजारण--उकि. भेमाने हृढका हात तोंडावरून 


खो..( सामा. ) लाज; शरम; नम्रपणा. ( क्रिश धरणे; | फिरविणे. [ गोंजारणं द्वि. ]. 
सोडणे; सुट; जाणें; उडणे ). ०कोंबडा-पु. फार छाजाळू;| लाजिम-लाजिमा पहा. ०दार-वि. शरमयुक्त; भयभीत 
संकोची; मिडस्त. € आमचा मुल्गा पंक्तीला लाजकोंबडा नाहीँ.' | झालेला; दाबला गेलेला; स्वत:वर दुसऱ्याचा लाजीम (हक्क) अस- 
ग्मर्यादा-जी. मर्यादा; विनय; नन्रपणा; [लाजममर्यादा ] लेला. ओशाळा पहा. ०दारी-ज्री. मिंधेपणा. ओशाळगत पहा. 
०लउज्ञा-खी. लाजमर्यादा; लज्जा; लाज पहा. [लाज+लन्जां ]| - लाजिमा-स्म्रा--पु. १ धंदा; व्यवहार ( विशेषतः अनि. 
०छाबणा-ण्या-लाव्या-वि. लाज आणणारा; अब्रू घालवणारा | णित; अपुण). (क्रि० तोडणे; तुटणे; उळगडणे; राहणे). २ माली 
. “ हा बेटा वंशांत लाजलावणा निघाला । ' -वाळ २.१६१. | हक्क; वहिवाट; .संवंध. “ या वतनास -इ्कलाजिमा इनामत व 
०बट-ब्रि. लाजरा; छञ्जाशील, भिडस्त; नन्न. ' बायकांची जा. | हीं पूर्वील सनदाम्रमाण देत जावें. ' -शाछ ५५. * शेतांत तुझा 
लाजबट असते. ? छाजउ-वि. लाजरा; जरा भिडस्त. लाजणे- | छाजिमा नाहीं. तूं आपला ऐस. ? ३ जवाबदारी. -इमं ४६. . 
अक्ति, १ शरम वारणे; शरमिद होणे. २ संक्रोच वाटणे; मिडस्त-|[ अर. लाझिम ] 
पणाने दबकणें. ३ विनयी, मर्यादशील असणें. ४ ( लाजोळू| लाजिरवाणा-णी-ति. १शरमिंघा; ओशाळा ( दुष्कमांची 
नांवाच्या वनस्पतीने ) अंगसुकोच करणे. [लाज, लज्ज !राजरां-| प्रसिद्धि होणे इ०कारणांमुळें ). “ त्याची मर्मोची गोष्ट निघतांच . 
बि. लाजाळू; लाजवर स्वभावाचा; विनयशील. ळाजरी-ति.ज्री.|तो लाजिरवाणा” दिसूं लागला. ' २ अपमानकारक; काळिमा 
१ लाजाळू ( स्री ). २ स्परी केला असतां जिची पानें मिटली | ळावणारी ( गोष्ट, कृत्य ). “ ज्याय सप्तपिढ्यांत कोणी याचना 
जातात अशी ( बनस्पति). लाजव( चि )णे-उक्रि. १ लाज |केडी नाहीं. त्याला याचना करणें लाजिरवाणी गोष्ट आहे. ' 
आणणे; छाज लावणें; शरमिधा करणें. कोणेकाचें वैगुण्य | लाडिरवाणी-णे-क्रिवि. लाजिरवाणेंपणानें; लज्जास्पद रीतीनें. 
बाहेर काहून तो लाजे असे करणें. * कालं तुम्हास बोलावयास | ( बोलणे, ' जाणे इ०कांचें विशेषण ); “ मग वोलिली अंविका। 
विसर खरा, आतां तें काढून मळा लाजवू नका. ' २ (गुणांत) | आम्दासि मूळ ना पत्रिका । तरी लाजिरवाणे त्र्येबक्का "कसे 
हा “तो असा दाता निघाला वीं ज्यानें कणे |पुमावें ' -कथा ३.८.१४. 
णात तप प य. आन बे प लांजी--खी. ( गो. ) एक मासा. 
उ थे. लाजीम--प. (क.) इक; मालकी. -वि. आवश्यक 
छागताच त्याची पानें मिटतात. ' -मराठी ६. पु. ( १८७५ ) ls 
९. २२४. लाजाळ- वि. लाजरा. [ सं. लज्जाङ ] लाजिद्रा- कतैब्यपर; योग्य. [ अर. लाझिम ] अ 
बि. १ लज्जित. ओशाळा, मिधा, या इब्दांप्रमाण विशेषतः उप-| लाझा, (ला )लांझ्या--पु. १ अनिर्णित, असमाप्त धंदा, 
योग. २ लाजाळू. [ लाज ] लाजे काजे-क्रिवि. लाजछज्जेनें,. | व्यवहार; देववेव ( विशेषतः त्रासदायक, भानगडीचा ). ( तरि 
लाजन--वि. भर्यादशील; लाजरी. । तोडणे; तुट; न राहणे). २ लड्थड; लफडे; खर्ट 
ला-जबाब--निरुत्तर. “म्हणुन यांसी यथामतीनें बोळून | बाडथोमारो १.१५९. ३ वांधा; गुंता. “ तुम्ही या. 
टा-जबाव केले.  -रा १२.२२. [ फा. ला-जबाव्‌ ] कर्मात नव्हता अशी साक्ष पुरवा म्हणजे तुम्हाकडे कांदीं लांशा 
छाजम, लाजीम-ि. योग्य. ' हे मशाखत-किताबतीचा (राहिला नाहीं. ' * आतां लांझा आमुचे पदरीं । रादि नाही 
सिलसिला जारी असावा हे लाजम आहे.? -ख ७.३५६४.  सवेथा । ? -भवि ५४.११६. ४ आरोप; संवंध. ' तर तुज 
1 जमा लाझिमू ] | खुनाचा लाझ्या नाहीं, ' -वाडशाछ १८. लांझी-लांज्ता पहा. 
न जद या [ होया ]. ; आ भः १ -पाण्याचा तरंग; लहरी; ' झाटा आ न 
४१.[फा.लान्वद] बळी । ' -मेस्तक उठे ध्वनि शिरे तो ज्याचिया कंदी । ? २ बगाडारचे बर आ. 
ळाजहिगॅ--कि र छांकूड, याला आंकडा लावटेला असतो. ३ चुना, पोहे ३० ३८ 
क्रि, लाजणे. -हंको. ण्याचे, कांडण्याचें साधन. ७. इंसाचा चरक ६° 
अजाजी पन्न , म याचे, न. ४. तेलाची घाणी, उंसाचा चरन घ 
सवः लाह्या. [स. ] ज्होम-ऽ. १ विवाह- यंत्रांत ज उभे वाटोळे लांकूड फिएत असते ते; सळ. " लाट फिर 
विर्घीत वधवरांनीं अर्भीत छाह्यांची हुति ल (ए असतः 
धु आहुति देणें. २ अश्या प्रकारें विता आली उरावरी। ? -- च्या 
आहुति दऊन केला होम, , री।* -रामदासी२.१०६. ५ उत देवाच्या 
' लांजा-प. भानाइ; हां ‘; कट, ल वेळ किंवा सारस वतुळाकार फिरविती, ते. ९ _ . ० 
श डक पहा. ` या उपरी खुनाचा मूर्तीपुढे जें सोंवळ्याची मर्यादा राहावी, दाटी होऊं गये ६ 
लांजा सरकारचा ठुम्हाइडे नाहीं, ' -समारो ३.८१, द २ (पाठभेद 
| कारणासाठी आइवें लांकूड असते तें, -एभा २८.३६६. (पाट 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अ= (13 378 
_ ७ घराच्या बांधकामांत कड्यांखार्ली असतें ती तुळडै. ८ जमीन लारलेली ( पोळी, वरणस इ० ) लारण्या-वि धष्टपुष्ट व दांडगा; 

` दाट करावयासाठीं दगड, लोखंड इ० चा देडगोळ फिरवितात तो. | आडदांड आणि वेफिकीर; उसळणारा. लार भ्यास रवि 

९ लाकडाचा मोठा ठोकळा. १० ( हिं. ) स्तेभ; खोंबं. विशे-। लाटण्याप्रमाणे मोठ्या आकाराची आणि सुरेश (बाजरी व त्याने 

बतः उत्तरदिंदुस्थानांत अशोका दि प्राचीन राजांचे लेख ज्यावर | शेत भरल ) याच्या उलट बुरंजी. 

लिहिले असतात. असे दगडी, छोखडी खांब अत्येदी. ११| . ळाटण--उक्रि. बळकावणे; उपटणे. [ लाट ] 

( जरतारथंदा ) कलावतूच्या साच्यांत ३०-४० तराक छावलेळें ` ळारफळें-न. ( कु.) पोळपाट, 

लांकडी साधन. १२ रहाट व चाक यांना जोडणारे आडवे छॉटरी-खरी. १ सोडत; नशिवानें मिळणारे बक्षीस व 

हांकूड, -मसाप ३.३.७६. १३ ( कों. ) देवळाच्या परांगणांत | त्याची योजना. २ नशीवाची परीक्षा. [ इं. ] 

एका खांबावर एक आडवी वहाळ वसवितात ती. हिच्या टोंकां| ळारटा-डा-ढा-पु. (nn nn आवी 

वर मागस बसून फिरतात. ही. खांद्यावह्नदि मिरवीत नेतात. निपुत्रिक खी. ' घरांत दोन लाडे पोसावे लागतात. ? * लासयाचा र 

[ सं. यि; प्रा. ट्री; हि. लाठी ] ंउठणे-१ वाद, चळवळ, | उपयोग तरी काय व्हावयाचा ! ! -वि. वांझोटी. 

दम इ० निघणे, प्रचार असणें. २ (नाविक ) द्योत खळ-| हाटा-टी-ळाठा-पुळो. १ पापड इ्कांच्या पिठाची 

लक चालण. र लादावयाच्या सोयीची जी वडी करतात ती. २ लाउगें-णी, 
लाट-य॒. १ भारा; ग्ला; गट. २ विक्रीच्या वस्तूंचे विशिष्ट ३. लगड, पत्रा, ' लारा खुरा ही मायाच आकारही सुवर्णे * 

गट करून ते सवलतीने विकतात ती पद्धत; तसा गट. ३ सोडत; | _यथादी १२.५१३, [ लाटणे ] ०फि.रगे-फिरविष्णे-(वेरजांवर 

लॉटरी. ४ चंगळ; चैन. “ सुंदर वायक्तो आणि पेसा मिळाला. |हिज्ेबांत, कामावर ) कसे तरी दडपून नेणे; घालमेल करणे; 

आतां झार आहे वुवा ! ' (ईं.) लॉट. -उद्व. वाहवा; भेले; |गडबडगुडा कहन, लबाडीने रेटणें, छारथा-प. १ मुसळ; छाउ; 

वाला जसुजय कार. वरवंटा. २ टाटण्याच्या आकाराचा गोळा ( पीठ, माती इ०चा ); 
लारट--प. वडा मनुष्य; मोठा अधिकारी. (इं.) लडे याचा | छांबट गोळा. 

अपश, “साथी गोड दा लाट साहेबांच्या हातून घडत नाही. '| . ल्ाटा--पु. (राजा.) १ ( भातेणाचा, नाचणीच्या काडाचा 


-के १२.७.३०. [ इ. लॉड ] जर चि ् 
~ वरे ) भारा. २ नाचणीचे सूस. ३ (कुलावा) भात झोडून: 

छार-उ--खी, (कों. क.) खोळ विहिरीचे पाणी वर काढ: घेतल्यावर खालीं राहिलेले तण गुडाळून करतात ती लोळ. 
ण्याचं एक साधन. ओक्रती पहा. ४ (साप्ना.) ढग; भारा. “ दसऱ्याचे सुवर्णाचे लाटे । लोक 


लारण--न. पोळी, पापड इ० लाटतांना ती पोळपाट म्हणती परी ते कटि।  -दा १४.१०.६- [छाट] 
छारण्याळा चिकटू नये म्हणून खालवर त्यास लावतात त पीठ. लाटा-ट्था--गि. १ दडप्या; वेफिहीर. २ घाउसी; घडा- 
क डू छन ] लाटणी-खरी. वाटोळें फिरणे; फिरविणे; डीचा. लाठा पहा. “ तो पराक्रमी लाटा । राज्य करी अढोटा 1 ? 
खारणें. लाटणी-णं-खरीन. लाटण्याचे उपयोगी गोठ लांकूड) „` १२.६३, ३ लाटणारा; दिसेल ते बळकावणारा. [लाटणे] 
झरण्याचे साधन. लारणे-कि.१ वाटोळे गरगर किसे (अट, गंगाजी-गोमाजी-कारमारी-पाटील-ब्ि. आडदांड; 
१७) ( विवक्षित आकार येण्यासाठी ). “ वाटाया. न्य पुर | त्या; खुरा; ुवाडणारा (माश). वल 


पापड पोळ्या प्रभूत लाटाया । :-मोगदा २.१६. २ ( रहाटगाडगे S क किड 
की स जच) चल प क 
i ती बुरणस इ० व्हावया स अणी ज्य 
अमिनीवर अन दति जणनी ,( छ.) दरे; |° “जो त आ ् क 
मरे, ' इ लायोनि रबर । पार्यासमोर पातळे इवि | र खी णगजेना; झोंवःोंबी; मारामारी 
४४ ८८. ५ चणे; रगडणें, ‹ धनुष्यवळें हृदय लाटी! '-वेसीस्व लाटापिटी सा. (नाः) रणयर्थना झावःझावी; मारामारी, 
४.1०१, ६ ( कुलाबा ) विटा पाडणें.-बदलापूर ६६. ७ (कुस्ती) || याना १ दपटादपट; दडपादडपी. २ लबाडीन 
ES दाताने जोडीदाराच्या साडी य का लाटणे द्वि.] लाटालाटीने दपटणे- 


i न घशांत प 
1 मांडीस धरून आपल्या दुसऱ्या हातानें जोडीदाराच्या ' न जुमानतां, बेधडक पुढें नेणे; दामटगे, दपरशा करणे. ' 


छन द्वात घळून त्याच्या बाहुट्धास- घरून आपल्या प 
` जतीन =~ ; खांब, लाट पहा. 
` पनि जोडीदारास लाटल्यासारखे ढकळून पाडणे. छाटीच-विं लाटी- खी. लाकडाची तुळई; व. लाट पद 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लाइ 


छाइू-. (महानु. ) पुरुषा. ` लाटू दोघा समाना -गस्तो 
४९. ; र्‍ 
लाटोरी--लो. दोन घड्यांची पोळी. [ लारणे+पुरी ] 
लाठ-ठा, ळांठ-ठा--वि. १ आडदांड व मजबूत; दांडगा; 
सशक्त व अगडवंतर. २ माजलेला. “ आधींच तारुण्ये अति लाठा । 
वरि घनमदें भरला ताठा । ! -एभा २३.२७७. ३ मोठा शर; 
समई; बलवान. ` राजा म्हणे कटकटा । व्यर्थे आलाक्षी माझिया 
पोटा । नन्दसि वीरवृत्ति लाठा । अति करंटा नपुंसक । ' -एरुस्व 
६.४२. -एभा २०.२७०. 9 प्रचंड; अति मोठा. “हा लाठा 
जुझारु म्हणोनि धनमाने अधिकु लोभकरी ।› -पंच ४.४. 
५ तेजस्वी. ` लाठा आईकीजे अमी। ! -उषा ९५.६६. ५ अप- 
रंपार; रेलचेलीचा (पःऊस, पीक, बहर इ० ) [घ्छ ] लाठ 
खी. १ दांडगाई व आडदांडपणा. २ जुलूम, जबरदस्ती . 
ळाठिव-प. लपणा. “ आंगवणेचिया ळाठिवा । न पाहे 
क्षेत्रिया सर्वा । ' -गीता १.४०१. 
लाठी--खी. सोटा; काठी; दंडुका. रामपूरची लाठी प्रसिद्ध 
आहे. हिला वर्षभर मोइरीचं तेल पाजून कमाविली असते. तल- 
वारीचा घावहि हिला वाधूं शकत नाहीं. -संब्या ६५. [ स. 
यि; प्रा. लढ्रि हि. लाठी ] ०चाळचिणे-काठीनें मारामारी 
करणं; लाठी मारणे. ' पोलिसांनी लोकांवर लाठी चालविली. ? 
-के ३१ ६.३०. ०राउय-न. लोकांना लाटीनें मारून . सरकारने. 
राज्य चालविणे, दंडकेशाहीनें राज्य करणें. «वाळा, ळाठि- 
याळ. लाठी वापरणारा; ( ल. ) लाठी खेळण्यांत पटाईत. 
“ प्रक्षुव्व लोकमत हा एक जहाल लाठियाळ, ? -केले १.३०२. 
०वाले. भरेकरी-पुमव. कषेत्रोपाथ्यायांचे दलाल. हे यात्रेकल- 
पासुन अव्वाचे सब्वा पैसे काढतात. -गांगा २८२. 
` लाइ, लाठेपणा--पु. १ भेयं. ` तंव म्हणे दानव सीर 


`. सादु । उद्धव देवा न संडी हाड । ' -भाए २१९. -ज्ञा २.९. 


२ महत्त्व. - माज्ञा १६.५१. ३ दांडगेपणा. ४ सामर्थ्यं. एवढया 
खाठेपणाचा उपावो। आनु नाहींचि म्हणे देवो । ? -ज्ञा १६.५१, 


.. लाइ्टा-. (ब. ) दरवाजा. 


लाड-पुअव. ढालप; युखांवाळांवर केलेले भ्रम; त्यांचं कोड- | जात. -चौऱ्याशीचा लेख. लाट पहा. [ सं. लाट; श्री 


कौतुक; प्रेमाने केरेछें छाऊनपाठन; प्रेमाची भाषा, कृति. [ सं. 


' छड्‌; ग्रा. ल्य; हिं. टाड ] रह? लाडाने वेड गुळानें वोवड. 


(वाप्र. ) "चालविर्णे-पुरवि्ण-होस पुरविणे; भागविणे; 
मागितली वस्तु देणे, ० देणे-लाड ऋणे. ' कां लाड देशी हदो! 
कान्ह्यात वाई. । "-आपद ८८. सामाशव्द- ०झंगडा-ड-पुन. 
मित्रत्वाचे भांडण; भ्रमकल्ह. ०पुरचा-च्या-वि. लाड पुरविणारा; 


होस भागविणारा. लाडक, लाडका-वि. १ अमाचा; प्रिय; | आंबुटी. २ एका वनस्पतीचे वी. ३ एक फळ. ४ 


2 


इे- करन 


आवडता. २ एखाद्याच्या विशेप भ्रेमांतील, २ लाडिक; प्रेमळ. 
लडिवाळपणाची ( सुलांची भाषा, बोलण्याची पद्धत व त्यांची 
वागण्याची रीत याबद्दल केलेला उपयोग ). 9 प्रेमाचे; विलासी: 
गोडीगुलावी चे; स्वार्थी; मनोवेधक ( शब्द, रीत ) .“ आत्ता दया 
पैका मिळाला म्हणजे देऊं अशा लाडक्या गोष्टी कशाला सांगता १? 
५ अविनयी; धीट; दांडगी ( लाडांसुळें ). ६ सौम्य; मन वळ. 
विणारे; अधिकार दाखवून केलेलें नव्हें असे; राजीखुषीचे. जसे. 
लाडका घंदा-व्यवहदरं-काम-गो्ट इ० स्हू १ लाडकं पोर देवळी 
हगे, गांड पुसायळा महादेव मागे. २ लाडकी सई, दाढ़याने 
चेतडी डोई. ? छाडकणें-१ लाड करणें; कोड पुरविगं. २ काळजी 
घेणे; लाइनपालन करणें. लाडकाचिणे, छाडावणे-१ लइ 
विघडविणें. २ लाड करणें. ` मी लेकरू त्वां मज लावावें ।? 
-अकक २. -देप २२. ळाडण-अक्रि. लाडावला असणें; राइ, 
कौतुक होणे. लाडला, लाडिला, लाडेला-वि. लाडका; भिय, 
प्रेमी. लाडसपणा-प. लडिवाळपणा. “ असों हें भवमोचना। 
देवरायाच लाइसपणा । ? -भऋ २७. छाडाचा तान्या-ए. 
विवाहानंनर सुलीच्या बापाने जावयास दिळेळें पात्र ( विशेषतः 
मिठाइँनें भरळेछें ); वरदक्षिणा. लाडिकपणा-पु. लडिवाळ 
पणा. लाडीशुडी-गोडी-ली. एखाद्याकइन आपलें काम 
करून घेण्याकरितां त्याच्याशीं गोड वोळणें; लाडिकपणा करण; 
कांही ठाळूच दाखवून अनुकूल करून घेणें. ( क्रि० दाखविणे ). 
“ लाडीयुडी चालवलाइकीशीं । ! -केक ७. छाडुकपण-पणा- 
नपु, लाडीगोडी; लाडकेपणा. छा डू बाइई-वि. लाडावलेली; छाडा 
वाढलेली ( ख्री, सुटगी ). * ठेवायची होतो लाडुवाई आपल्या 
घरीं, म्हणजे आमच्या घरीं हे पांढरे पाय लागले नसते. 
-सदानंद. पुगी. छाडोबा- खाडवहोडे- करिति, लडिवाळ 
लाडीगोडीनें. ' निज प्रीतीनें होऊनि वडे । त्याशी खेळे लाउँकोडं। 
लाडैजणी-क्रि. लडिवाळपणा करणें. * तेसं संत माहेर माई म्ह 
मिनलिया मी लाडेजे । ? -ज्ञा १५.५९७. 

लाड--ली. (प्र. ) राड पहा. 

ळाड--प. १ एक जात ब तींतीळ व्यक्ति. हे ढोक 
पानें, सुपारी इ० विकण्याचा धंदा करतात. २ एक 


विड्याची 
राष्ट्र १ 
, लाड 


०सरोनार-प. सोनारांतील एक जात. (ब) 
लाड--वि. (इ. ) लोंडे. लाट पहा. ०गबरनर-वि, 
मोटा अधिकारी; तिस्मारखां. “ भले तु हुकूम सांगत * द 
लाड गवरनर आहे कुठचा १ ? [ लॉडे-गव्हनर ] 
लांडके--न. ( गो. ) कुत्र्यांची यी नवर ह | 
° ME वी एक = ड क 
लांडगा--पऐ. १ ( वाई) एक वनस्प दा रीय 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° 


लांडगा 


= >= राकया = 
ल दाण्यांची उसळ. ` आज मो लांडगा खूप खाह्वा. ' 
-वशाप ५१.८०.३४५. 


२६९३ 


“४ 
लाणं 


लाडिस--न.१पत्त्यांचाएक डाव. २ आगगाडीच्या रस्त्याची 
ी पाहणी करण्यासाठीं वापरण्यात येणारे वाहन. [ ई. लॉरी ] 
ळांडगा--ए. ( व. ) ख्मांत एका विवक्षित प्रसंगी नवर-| लाडी करणें-क्रि. विस्तवावरून चालत जाणे. [ राडं ] 
देवाजवळ जेवायला बसणारे मुलगे प्रत्येकी. लाँडीरवाडी, लॉंडीळडकी--ली. चहाडी, चुगली ई० 

ळांडगा--पु. एक हिंख पछ; इक, लांडगी-ज्ली. १ लांड- | लहानमोठी ल्वाडी; फसवणूक; कपट; लबाडी चा व्यवहार. * परंतु 
ग्याची मादी. २ कोळप्याची पात. लांडगेतोड-श्ी. शत्रूवर | दोघानी मिळून लांडील्वाडी केळी ? -घक्रा १२६. [ठांडान॑लबाड] 
एकदम आवेशानें तुटून पइन त्याची कत्तल करणे; एकसारखी, लाडू पु. एक पकत्रान्न; धान्याचे पीठ भाजून त्यांत तुप, 
सर्दा कापाकापी; अचानक छापा. “ चोहोंकइन तोंडें लागून | साखर वगेरे पदाथे घाळून स्वादिष्ट बनविलेला गोळा. याचे अनेक 
डांडगेतोड झाली. ' -भाव १२१. लांडगावें पहा. ळांडगाचे-| प्रकार आहेत. २ लाडवाच्या आकाराच्या गोळ्या. ३ ( उप. ) 
न. १ लांडग्यांची धाड; त्यांनीं केलेली नासाडी. २ ( ल. ) लूट, | सुश्मोदक; थवका; वुक्की. आज गंगुला शाळेत दहा लाडू 
नागवणुक. मिळाले ' ४ (ल.) फायदा; छाम. [ सं. लडूडुक; प्रा. लडूडुअ; 

लाडन--सी.न. १ गूळ करावयाच्या कढईस उडीद, राजगिरा | टि. ल्इइ ] ०गडू-पु १ वरात घरीं जातेवेळीं नवरानवरी देवास 
इच्या पिठाचे डकरण लावितात तें. २ राळेसारखा एक प्रका-| नमस्कार करावयास जातात तेथें ग्ग व लाइ ठेवलेला असतो तो. 


शृंगांती 1 


रचा पानें-फांद्या यांपासुन काढलेला चीक. [ अर. फा. लादन्‌] 

लांडरूं-न. १ ( निंदार्थी ) लांडोर; मोराची मादी. 
२ ( बायकी ) एक शिवी. 

लाडा--वि. वांझोटी; वांझ; लाटा पहा. 

लांडा--वरि. १ ज्याचे शेपूट कापरुं आहे किंवा नाहीसे 
झालें आहे असा ( पशु, पक्षी, सपे, मत्स्य ३०); कापलेलें, 
तुरलेरें, आंखूड ( देंपूट ). २ थोटा; भम्रहीन; आंखूड ( हात, 
लेखणी, चाकू, इ० ). ३ डोकें, टोंक, वरचा किंवा शेवटचा 
भाग नपलेली ( वस्तु सामान्यतः ). ७ अपुरा; कमी प्रमाणाचा 
( लंबी, रुंदी इ०त ); भरपूर मापाचा नव्हे असा. “ ह्वा धोतर- 
जोडा तुम्हास लांडा होतो. आणखी चार वोटें रुंद असता तर 
टीक दिसता. ! ५ ( निंदार्थी-सुंता केली असते म्हणून 
भुसडप़ान, -कोरकि १९०. [ लंड] ०कारभ।र-पु. अधिकार 
नसतां विनाकारण मध्यस्थी आणि ढवळाढवळ करणे; नसती 
डडबुड, उठाठेव ( निंदार्थी 'उपयोग ). ' आम्ही आपसांत भांड, 

एकमेकांच्या उरावर वसु, पण शेजारचे कोणी शेकोजी आमच्या 


घरांत येऊन जाडे कारभार करावयास लागले कीं तें आम्हांला | 
खपावयाचं नाही. ! -नि. ०्कारभारी-वि. लांडा कारभार | 


करणारा; छडवुड्या. ०घुच्चा-वि. योग्य अलंकार नसलेला; 


ओका; भुंडा ( हात, गळा इ० ). ' लांडायुच्चा हात, दादछा |कातरणी ( 


करी भात ' ०झाई-पु. ( निंदार्थी ) मुसलमान. लांडा अथे ५ 
हा. ०झुंडा-भोंडा-वि. शेपूट किंवा अग्र तुटलेला, नसलेला. 
खंडा पहा. ०भोंडा कारभार-री-लांडाकारमार-री पहा. 
"खेटका-वि. खोटा आणि लबाड; उणा; खोटा; कपटी; 


निश्वास ठेवण्यास अपात्र ( वस्तु, व्यवद्वार, गोष्ट ६०). (प्र.) | जिथे 


स्ञ्रसांडा, : 
जे बाको. ६. ३८ 


२ अशा विधीसाठी आणतात तो गइ, भांडे. ०संत्रा-पु. संत्र्याची 
एक जात. हें देठाकडे निमुळते असुन खालीं पसरट असतें. यांची 
लागवड आसाम-वगालकडे करतात. -उद्यममासिक ए. १९६ माचे 
१९३६. 

लांइर--ली. लांडोर पहा. 

लांडोर--खी. मोराची मादी. ( मोराएवढा लांब पिसारा 
नसुन लांडा असतो म्हणून नांव). म्ह ( निंदार्थी उपयोग ) 
सोर नाचतो म्हणून लांडोरहि नाचते, पण शोभत नाही. (तिला 
मोरासारखा पिसारा नसल्यामुळें ) अंधानुकरण योस्य नाहीं. 

लांड्या--पु. (व.) एक प्रकारचा पक्षी; लावा पक्षी. 

ळाढण--खी. गुळ करावयाच्या काहिलीस उडदाचे पीठ 
इ०चे लकण लावितात ते; लाइन पददा. 

ळाढा--प. १ लगदा; लादा (गूळ इ०्चा). २ अंगाचा 
चिकटपणा; दरदरून घाम येण्याने होणारी अवस्था ( तापामुळे, 
उष्णतेने, देवी, गोवर वगेरेमुळें ). 

लाण--वि. (ब.) लांव; दूर. “ देणे णच आणखी 
गतो. ' लका लाण आहे. ' ०करणे-ताणण; लाबवग; मजल 
णें. “ जीव घेईतोवर लाण केली. ' ठाणें पहा. 
ळाण, लाणी--जी.१ (शेत, पीक याची) कापणी. २(जुनरी 

संढ्यावरील लोकरीची ). [ स. लवन ] 

ळाणी--ी. कापण्याचे हत्यार; बोयता. छाण्या-प+ 
(राजा. ) विळा; कोयता. ` ३5 

ळाणी-- जी. १ शेवट; सीमा. सकळां जाणेयां जे लाणी 1 ' 
_ज्ञा ८.१००. २ स्यान; आश्रयः ' तैसा दैथरावांचूनि कांहीं । 
आणीक लाणी नाहीं । ' -ज्ञा २.२४२. [ सं. लयन ? ] 
लाणे--न. अवधि; शेवट, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


आक्टोवर-नोव्हंवरमध्ये पकडतात. 


: गोळी. ' छातिंवी कर. ?  लातिंबी जखमेवर बांध, ? 


_चिणे-छाथा व गुद्दे मारणे; अतिशय मार; फार अवहेलना करणे. 
. बसतां लाथ च उठतां चुक्की-अदोरात्रं एकसारख्या लाथा 


. मारली असतां पडणारें झोपडे ) अगदीं काडीमोडीचें घर; टाकाऊ 


: छाताखाऊ-वि. नेहेमी छाथा खाणारा;ऊतखोर पहा. ळाताड-- 


- लाता( था )ळ, ळाता(था )ळे-न. १ दुगाण्या; 


विवाद व गोंधळ; बजबजपुरी, [ लात] छाताळ, ळाताळ्या, 


हाणें २६९४ लांधणे 

लळारण--न. प्राप्ति; छाभ. ' तेही पाणियांचें लाणें पाहिठे। | छ्ाती--खी. लाटी पहा, 
भह्िकारा लागी ।-शिञ्च ५६७. [ सं. लान; प्रा. लाण; हिं. लेना] | ळाद--खी. (कु. ) अंगावर उठलेला लहान तांबडा चपा 

लात-थं--खी. पायाच्या तळव्यानें केळेला प्रहार; छत्ता. | फोड, र 
* बघि तया इरि लात-बुक्‍यातळीं । › -वांमन, चृंहरिदपैण ११७. लळादणी--खी. (व.) धान्य, किंवा कांहीं वस्तू सांठण्याविण्या- 
[सं. लत्ता; फा. लत] ०मारणे-१ लाथेने हाणणें; तुडविणें. |करितां भितीत किवा जमिनीत केलेली खोलीसारखी जागा. २भारा; ` 
(क्रिश मारणं, देण) " लाथ मारील तेथें पाणी काढील, '( सामथ्ये- वजन; ओझें. ३ घुरजाच्या वाहेरील वाजूस किंवा किड््याच्या 
घान्‌, कतेवगार माणसाबद्दल म्हणतात. ) २ अनादरानें त्यागणें; |भितीस, घराच्या पडवीप्रमाणे, युद्धाच्या सोईकरितां तयार केळेही 
कस्पटासमान मानणें (रोजगार, कामधंदा. अन्न इ०). “ प्रपंच |जागा. मात्र या जागेवर पडवीभ्रमाणें लांकडांची छावणी नसुन विटा, 
हरिणीस लात मारून । -नव १५.२६. ळातावुक्य़ांनीं तुड- |रोडे, वगैरेची कमान असते. “ इतक्यांत एक गोळा झाद्णी 
फोडून आंत आला. !-मल्हारराव होळकरचरित्र ५५. ४ तराहा 
बळकटी येण्याकरितां बांधलेली उतरती भित. ५ ( घोडे, उंट इ० वर 
केठाळा, सलित्ता, कांहीं ओझें) लादण्याची क्रिया. ६ तळघर. 
[ हादणे ] लाइणे-उक्रि. १ ( वेल, गाडी, होडी, इ०वर) सामान, 
ओझे, माणस इ० चढविणे; ठेवणे. २ कोणेकाच्या इच्छेविरुद्ध 
त्याला ( कांहीं काम ) करावयास लावणें; त्याच्यावर कांहीं जबाव- 
दारी टाकणे; दोष, देयद्र्य आरोपित करणं. ३ एकावर एक रचणे; 
वर जड ओझं घाल. ३ ( विरा, चुना, रंग, गिलावा इ०्चा 
थर) भिंत, जोतें इ० वांधतांना वर लावणे, चंढविणें. [ दे. प्रा. 
खद्‌; गु. लादवु; हं. लादना; फे.जि. लदव ] 

लादनी--ली. १ ( व. ना. ) तळघर, लादणी पहा. ३ 
लदाव पहा, $ 

लादा--पु. १ धुण्याच्या कपड्यांचा वोजा, ढीग. २ वोजा; 
ओश्ने; भारा; लागेल त्यापेक्षां अतिशय जास्त प्रमाणांत असणारा 
कोणताहि पदार्थं ( भात, गूळ, इ० ). ३ ( छ. ) गुता; ळगदा; 
एकमेकांत मिसळलेला जुडगा ( केंस, कपडा, कागद इ० चा). ४ 
अशी गुंतागुंत, एकत्रित झालेली स्थिति. लादाबदींचे काम 
न, ( छादरेलें असल्यामुळें ) अव्यवस्थित, कसें तरी केलेल कर्म 

लादा--पु. १ ( कालल्रलेलें, पीठ, मळलेला चिखल, उता. 
इ० कांचा भिंत इ० कांवर मारण्याजोगा ) गोळा; (शामा.) चांगला 
भिजवून मळलेला गोळा. २ पाण्याचे वांध तयार करण्या 
पळींवानें खणून काढलेल्या मातीचे चौरस गोळे. ३ ( पीठ, भ 


बुक्क्या मारणे; सारखा छळ करणें, ळात झोपड़े-( लाथ 


झोपडी ( निदार्थी उपयोग). छळातड, लातडा, लातरा, 
छातिरा-वि. जाथाळ; जात मारण्याचा स्वभाव ज्याचा असा 
(गोमहिष्यादि पञ्च). [ लात] लात( थ )डणे-लाथा मारणे; 
लातळणें. [लात] लातबुकी-ल़ी. लाथा आणि दुक्कया. 
(सामा. ) जोरानें बडबणें; मारणे. [ लात+बुदरी ] म्ह १ लातवुकी 
भाकरखुखी-नुष्करळ लाथा आणि शुदे व भाकरीहि सुकी ( कोरडी- 
-घुपाशिंवाय ); छळ असून शिवायः खाण्याचे हाल, २.लातवुकी 
आणि सदादुखी=मार असला म्हणजेच नीट असणारा. लात- 
ळणे-क्रि. १,आया मारणे; लाथाडणें (अहेळपणे ङा स्वभावा- 
सुळे, जनावराने ). २ ( ल. ) तिरस्कारपूवंक झिडकारणे; नाकारणे. 


डी-लीन. लाथ. ( क्रि० मारणे; देणे ). ळाताइ-वि. लातड पहा. 
सुकाळ ( अनेक घोडे, गाढव यांच्या ); जोराचा लत्ताप्रहार. ' कोप 
घरिला ताळें बळभुजपरि कंपित करि लाताळे । ? -मोकृष्ण ५०, 
२ गोंषळ; लडथडीचे व हृमरीतुमरीचें भांडण; कडाक्याचा वाद- 


लाथाड-ळ-वि, छाथरा; लाथा मारणारा, तथापि बहु लाथळी 
मग अदंड मी हा किती । ?-केका ५४. ळाताळणी-खी. लाथा 


मारणे. काठा थ था )ळणे-कि. लाते; लाय मारणे. [ लात ] पळ, ३० काचे ) पातळ स्वरूप; लिवलिबीत अवस्था, » i 


छाथरा, छाथेरा-वि. लातडा पहा. बट चिखल, ' लादा लाडा कातरे। ठाई ठाई ' -दा ११-६१ 
खातर: खी, (बॉं. ) माशांची एक जात. या भाशांना | छादी--ली. १ घडीव दगड ( फरसबंदी, छादनी ए 
उपयोगी ); चीप. “ चार द्वात नळाला दहा हात लाद्या थे । 
म्हणजे आच्छादला जाईल. २फरशी (शहाबाद, तांइर इ" । | 
३ ( सामा. ) चौकोनी वडी, चिरा; चौकोनी घडण. 
लाघण--जरी. लाडन पहा. र 
ळाघणे--अक्रि. १ लाभणे; मिळणे; प्राप्त दोणं: “एम 1 | 
_ (२४८. -तुगा ४५२. २ लागे; मिळालेली वस्तु आपल्या उशी | 
८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 


छातिवी--खी. (क.) पाला ठेचुन ठेचून केलेला चोथा; 
_लाती--खी, एक प्रकारची वडी. तांदुळाच्या पिठात शिज- 


विळेल्या तुरी किंवा वाटाणे घाळून त्याची बड़ी बांधून दिजवि- 
तात तो पदाथ. 


छान | | २६९५ 
= क््न्च्चस्स्च्त्््ट्च्स्स्स््््य  = 
होणे; आपल्या जवळ टिकणे ( निपेधाथी प्रयोग ). * ही वस्तू. लापशी, छ 
अखेर दाला लाधली नाहीच. ? -सक्रि. मिळविणे; संपाद; | कांत शिंगाडे रता 
जोडणे. * ऐसा पुत्र लाधसी । ' -सुआरि १६.७५. [ स. सम्‌ 


` लांब 


1फशी-खी. १ दूध, ताक, नारळाचा रस इ० 
लड ळी, तांदूळ वगेरेचे पीठ, तवकील वगैरे लावून, 
कढवून करतात तें पेय; लावशी; खोर. २ साबुदाणा पाण्यांत घुऊन 


ढव्धर प्रा. खद्ध ] तुपाच्या फोडणीत मिरच्यांचे 
ह न च रच्यांचे तुकडे टाकून फोडणीस टा 
लान--पु. व्यभिचार केल्याचा आरोप ठेवल्यास मागतां | त्यांत ताक ओवून मीठ घालून र तो का ल 
येईल असा घटस्फोट. -घका ७५. [ सं. छा=तोडणें ] दाण्याची वगेरे खीर. -ग्रशि ४७१. [ दे. प्रा. लप्पसिया; हिं 
लांनयो- स. ( भि. ) लांडगा. “ लांनगो छागो आलोरे ! | लपसी ] र 5 "ह 
लानी- खी. ढाणी पहा. हक छांपळ, लाफळ--वि. लांपट; लरपरीत; ढिले. 
ळाप--खी. ( वे. ) डगारंभीं उगवणारे इरणांतील गवत. | छाफ--पु. दिवा. ' लाफांत तेल घालावयाची त्यांची पाळी 
लापट-वि. लंपट पहा. [ सं. ] आहे ना १० -खेडयांतील स्वभावचित्रें. [ इ. हॅप ] 


(लां )पट--वि. १ लटपटीत; ढिले; घट्ट न बसणारे; छाफा--खी, फळीला वळकटीसाठी खिळे इ० नी ठोकलेली 
` सांधे खिळखिळे झारले ( कुलूप, गाडा, पेटी इ०). २ झिजल्या-| पट्टी. 


मुळे सईल झालेला (कुळ्पाचा कांटा, पेटीचे झांकण, खुंटी, मळसूत्र/ ळाफा--ली.अव. १ अतिशयोक्ति; विस्तार; तिखटमी; 


३०), ३ निरेञ्ज; कोडगा; लोचट. [ १ ध्व. लप्‌ ! ] लावून, वाढवून, फुगवून सांगणे. २ बढाया; याता; गप्पा; बडबड 
छापण--वि, जीत रेती व चिकणमाती यांचें प्रमाण सारखें | ( क्रि मारणे; झोंकण; लावणे ). [सं. लपु; वडवड करणे ] 
असतें अशी ( जमीन ). -कृंषि १६.  - |लाफ्या-वि. वाताड्या; गप्पीदास.' 


लापणिका, लापण्णिका, लाफण्णिका, लापनिका-| लांफाळ--बि. ब्ध; अधीन; लंपट, (वाईट अर्थाने उपयोग) 
छापटाणका--स्री. १ लांबलचक, कंटाळवाणी हकीगत; चर्‍हाट.) लांब--वि. १ दीधे; आखूड नव्हे असा. २ ( स्थळ किंवा काल 
२ लबाडीची मसलत; कपट; लपंडाव. ` प्रपंच वाटे लरिका। माया | या वावतींत ) दूर; अंतरावरील. ' अजून दिवाळी लांब आहे.” ३ 
वाट लापणिका । ' -दा १.९.१६. ३ विवेचन; स्पष्टीकरण. | विस्तारयुक्त; पाल्दाळिक. “ म्हणाल वोळणें कां केलें ठांव।? 
छापनिका पहा, “ कथा अन्वय लापणिका । नामघोष करता-|-दावि २००. -क्रिवि. दूर; अंतरावर. कधीं कधीं लवा या अर्थी 
'लिक्ष ? -दा ४.२.४५. ४ कुभांड; थोतांड. -वि. मिथ्या; खोटें. |उपयोग. लंबा पहा. [ सं. संब ] “लांब गोष्टी सांगर्ण- 
“सदा सबैकाळ लटिका । वोले माईक लापणिक्रा ?' -दा ५.३.६०. | १ पूर्वीची विपदवस्या विसरून उद्वामपणाच्या, शेखीच्या गोष्टी 


[ से. लापनिका ] सांगणे. २ गप्पा, वाता मारणे. ०बसणे-( बायकी ) विटाळशी , 
लापणी--लरी. भाषण. [ सं. लापन ] असणें, सामाशब्द- ०कान्या-वि. गाढव. “माणसांचे कान 


लापणीक--खी. १ (महानु. विवेचन; स्पष्टीकरण. २ लवा | लहान असतां ते लांबकान्यांप्रमा्णे काँ वागतात १ -नधुक ५. 
ची मसलत; कपट. “ हे तों तुज कळों येतसे अंतरीं । लापणीक | ०ळाँव, लांबचे ळांच-विं. १ फार लाब; दुर असळेळे, २-क्रिनि. 
बरी साच भाव ।? -तुगा ९४२. लापणिका पदा. दूरच दूर. लांबट-वि. (विवक्षिताहून ) किंचित भधिक जो लांब 
खापन--न, १ लावणे; वंद करणे. २ रोब; स्थापणे; गच्च तो. “ माझ्या धोतरापेक्षा ह घोतर लांबट आहे.” २ डांब घाटाचा, 

- षसबिणें. ३ अवोध होईछ अगा प्रकारें जुळणी करणे; अन्वय | आकाराचा. ०टांग्या-वि. छाय तंगड्थांचा, पायांचा, ढांगळ्या; 
वर्णे, योग्य कम डेव ( कविता, कूट, दविदो्र इ०चा ) व्यवस्थित | छंबाड्या. ०रुंदु-वि. प्रशस्त हाबी, संदी असलेला, ०्ळचक-बि. 
रचना, योजना. बहुधा समासांत उपयोग; जसे-ोकलापन, ग्रंय-| १ चांगली ठांवी, रुंदी, उंची असलेला. २ प्रणस्त उेचर्निंच; (स्रः 
अपन, [सं.] दापनिका-ज्रो. १ अन्वय; ( कवितेतील शब्दांचा) |माण, पाहिजे तितका ) खव; अवाढव्य. (ल. ) कपा | 

वव, अथै खागेळ अशी रचना; (शछोक, वाकय, कूट इ०चा) अथे वार्ण (भाषण, गोष्ट). "ळेखा-प. भारी र 
- २ वाक्य, खोक इ० चा अथ समजून सांगण्याची विशिष्ट उगीच पाल्हाळ, वाद,चर्चा ३० ( निंदार्थी उपयोग ). “या गोष्टीला 
धारणी, हेली, सरणी; स्पष्टीकरण क्रिंवा अनुवाद करण्याची रीत, होण्यास कांद्दी ठांवळखा नको, आता करून चेता. वि *सर-वि. 

"बत. ° अथे तर एकच पण त्या टीकाकाराची लापनिका निराळी, | डायट; अधिक लांब, ०हस्त-वि. ( Beis BS 

शी निराळी. › ३ बादविवादाची, लेखनाची, संभाषणाची पदत, |पु. साप; “ घरांत र्र लाडा निघाला होता. ? न 
|: ख, रीत; वक्तृत्वाची ब निवंधाची पद्धत, रीत, ४ शुब्दपांडित्य. ढाँबट. करणें-क्रि. पुष्कळ जार ठोडाा लबा करणें." शिवा 

. 3 पभा १०.४१८, पहा. [सः] . जतः अपरान र कही 


र. : CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
[ब | क 


T २६९६ 
लांबण द EE © ॐ लाभ 


. ढांबण--खी. १ वरेंच मोठें अंतर; दूरपणा. " eka क 
[वग थोडी आहे. ' २ सावकाशी; दिरंगाई; सा २८. 
oe “ ह्याच महिन्यांत लम करून घ्या. उगीच लांवणी--खी. .(हेद्रावाद ) मोठी चंची. क 
लांबण लावू नक्रा. ' ३ ( तुलनेनें पाहतां ) जास्त लांबी, अंतर, लांबर्णे--न. १ (को. ) विदिरींतील पाणी दो बो कार, 
‹ पायवाटेपेक्षां गाडीवाटेकडून लावण आहे. ' ४ विस्तार, पाल्हाळ | ण्याचे साधन ( बादली, पोहरा इ० ). २ लांवणदिव्याची सांखळी 
(साषणादि व्यवहाराचा ). " काय तें हशील सांगा, उगीच लांबण | ३ (वे. ) पडदांडी जू. E 
हाइ नका, उशीर होतो. [ सं. रंबन ] लांबणीवर घाळणे-| लांबर--वि. १ मध्ये तोंड घालणारा; तरा; ( प्र. ) खार, 
टाकणें-लोरणे-दूर सुदतीवर ढकलणे; उशीरां करण्यासाठीं | २ ( सामा. ) ळछडवुड्या; चावडा. [ हि. लहृरःपो पर ] 
शेवगे.. लांबणीवर पडणे-दूर मुदतीवर जाणें; पुढें ढकलले लाबरी--जी. ( वे. ) टप्पा. 
जाण. लाँवर्णे- अक्रि, १ लाब होग; वाढणे (स्थल किंवा | खावशी--ली. लापशी पहा. | 
काळं या वावतींत). .२ ( लांबी, विस्तार व अवधि या| ळांबा--प॒. शेतांतील भात भपप हि गळलेले किवा 
बावतींत ). वाढणे (वस्तु, व्यवद्वार, गोश इ० ). “ काम एकदोन | एऱ्हर्वी पडलेळे जे भातगोटे त्यांच्यापासून उगदउळे रोप. "लांबा 
दिवसांत. झाळें असतें पण सुभेदार गेले, आतां चार महिने | उगवे आगरीं । विभवश्रियेचा । ' -ज्ञा ६.४४४. २ विन भाजः 
लंचले. ? प्रमाण्पवाहेर वाढणे. ' प्रथमतः दहा हजारांत घर वांधावें [लेल्या शेतांत भाताचे टाकलळें वी. ( क्रिश टाकणे ). 
अता वेत घरून आरंभ केला मग जे लांबळें तें पंचवीस हजारांवर | लांबा -प. डाग; दोष. ' सेखीं लांबा लागला पातकाचा। " 
गेळें. ! ३ भर घातल्याने प्रमाण वाढणे; अधिक होणे ( ताक, दूध |-सिसे ८.१८४. 
इ०मध्ये पाणी वैरे घातल्याने); विस्तार होणे. ४ (वातमी,। लावाड--वि. (रामदासी वाड्मय) लबाड. ' बाष्कळ लावाइ 
युप्तमोड, मसलत इ० ) अनेक्रांस विदित होणे; जाहीर होणे. ५ ऐसें । जना कळों आढे 1! -दा १९.३.२९; -दा २.३.९. 
( भाषण, गेय ३० ) कंटाळा येण्याइतकें अधिक मोठें, पाल्हाळीक | छायाडधाणा-वि. लबाड. “ किती येक लाताड लावाडबाणे।' 
होणें. [ सं. इंबन] लांवता-वि.क्रिवि. १ लौकर न करतां हळ हळू |-रामदासी २.१७९. 
केलेला, करून उःदविेला ( क्रि० घरण) ' दोन गृहस्थ येणार | छांची-खी. छण; एक प्रकारचा चिकण जिन्नस. ही चुना 
-भहेत, कथा जराशी छांवती धरा. ' २ छांवळेशा; वराच दूर गेलेला; | किंवा सफेता आणि जवसाचे तेल एकत्र करून तयार करतात. 
( आकाशांत बराच वर आलेला). ' लांवतिञ सुरिमें। केवि लाजिजे | कांचेचीं तावदाने घ2 वसविण्यासाटी किंवा गळकीं भांडीं दुरस्त 
-चु !? -शिशु ४७०. लांबरा-वि. लांबट. ` मोठाले कुच इंदुवक्र | करण्यासाटी ही बहवतात. 
नयें कर्णावधी लांवरे। '-कमं २. ळांबविणे-क्रि. १ लांव करणे| छांदीझोंबी--खी. (अ.) लोंवीझोंवी पहा. 
.( स्थळ, काळ या वावतींत ); २ ( सामा.) लांवीरंदी वाढविणे. | लळाजूद--वि. स्वल्प. -राव्य ८.८२. - क्रिवि. अवश्ये 
.३ पुढे टाकणे; खेंचणें; ओढणें. ४ ( मालकाकडून ) काढून नेणे; | सवैधा. [ फा. ] न 
'पळविणें; छुवाडणें. [ लावणें प्रयोजक ] लाँववाळांचच-खी.| लांबोडा--वि. छब्रा; लांवर पददा. “ बायकांत पुरुष बोडा | 
.१ घाईने, कसे तरी दूर नेणें, थाडणें ( चोरादीच्या भीतीनें द्रब्य, | भाजून खातो कोंबडा. ' | 
अस्तु इ०). २ खाणी; पळवापळव. लांवसून-किि. (कों.)| लांबोरा--वि. लोचट, कटाळा येईपर्यत पाठीमागे लागणार 
लांडन, -लोक २.४७. छांवी-खी. १ टंवाई; दीषेता. २ ळांब|( भीक मागण्यासाठी, द्रव्य गोळा करणे इ० साठी). , | 
-बाजू. ३ अंतर; अवधि; मधली जागा किंवा वेळ; दूरता. ४| लास--घु. १ फायदा; प्राप्ति. ' तुज लाम काय यांत...' 
` एका रोंकापासून दुसऱ्या टोंकापर्यमंतचा विस्तार; त्याचें माप. '|-मोविराट १.१८६. २ थान्य वगैरे मोजतांना बरकत यावी 
4 (गो. ) उशीर; दीपेकाल. * रुपये पाठविण्यास लांबी जाहल्या- |एक अशा अर्थाने वापरतात, नंतर दोन, तीन असे म्हणून "| 
बद्दळ राग घ€ नये. › ढांवोदर पडर्णे-लांवणीवर पडणे; पिलेब | टाकतात; वरकत पहा, ३ ( कु.) झेंकड्यावर दिलेला जास्त द] 
जवे. छांन-मिति. दन; अंतरावरून. छांबोडा, लांबुळा, |( नारळ कोरे). (भेटीचा ) *देण-मेटणे; भेट घेणें (*_ | 
लाबुडा-वि. वारोळा, चतुष्कोण इ० जे आकार त्यामध्ये लांबी | दशेविण्यासाी योजतात » कासा येणे-१ लाभणे. २ क्य ; | 
“महणून ज प्रमाण तत्प्रधान जो आकार तो; लांबट; दीधे वतुळा- वास येणे; समजणे. ' जरहो कैसेनि हे लाभा। जायेचि ` | 
` आरः अंडाइति. ` तोफेच्या गोळ्यासारखा वाटोळा गोळा दरू |-ज्ञा १५.५४२. सामाशज्द-.०काळ-प. फायद्याचा, म | 
t 


माप } 


नको; वरंवट्यासारखा लांवोडा गोळा कर, * काळ, वेळ, हंगाम; उत्कषेकाळ. “ जिवाशी जडविलेल्या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri «+ i | 


ढाभरा २६९७ ` | लाल 
>>>“ काला ES 
अंतकाळाळा लाभकाळ समजावें लागतें. ? -राजसँन्यास ५. उलट | छामा--पु. १ बौद्ध धर्माची तिवेटांतील शाखा. २ या 
शब्द विनाशकाळ; आपत्काळ. ०शुण-पु. फायदा; प्राप्ति. | शाखेचा शुरु, ३ तिवेट बिवा मोंगोलिया यांतील बौद्ध भिक्षु. 
“ह्याच्या मेत्रक्रीनें मला कांहीं लाभगुण नाहीं. ' ०दायक-वि. | दलाईलामा=्अझुख लामा. ( तिबेटी ) 
ज्याच्या संग्रहाने संम्रहकर्त्यास द्रव्यादि लाभ होतो असा (अथ, | छाय, लागलाय --किवि.सौ. लाला पहा. 
नीळ इ० पदार्थ, छभकसै, व्यापार ३०); फायदेशीर. ०दष्टि- | लायकर-वि. १ स॒युक्त, प्रासंगिक; साजणारा (शब्द, कृति). 
खो. लाभाची, फायद्याची इच्छा. -वि. ज्याखा केवळ फायद्याची |२ समै; योग्य; शक्त; पात्र ( माणूस). ३ सोईचा; सोईस्कर; 
इच्छा आहे असा; ज्यांत त्यांत लाभाची अपेक्षा ठेवणारा. [सं.] उपदुक्त; लागू पडणारा ( जिन्नस, जागा ). ' जमीन पडीत जमा- 
न्लोभ-पु. १ (लाभाचा लोभ ) कोणेक कार्यामध्ये मला कांही | खेरीज लायक-जिराईत. ' -वाडसनदा ९१. ४ (गंजिफा) उतारी 
प्राप्त होइछ असा जो लोभ असतो तो; लोभदृ्टि. २ (लाभ द्वि.) | करतेवेळी उतरावयाजोगा ( हुकूम ). [ अर. लाइक ] लायकी, 
लाभ; प्राप्ति; फायदा ( व्यापकार्थी व सामान्यपणे उपयोग ). | छायकपण-लरी. १ औचित्य; योग्यपणा (शब्द, कृति यांचा). 
“मी तीन वर्षे व्यापार करतों परंतु लाभलोभः म्हटला दर कांहीं | २ सामथ्यै; योग्यता ( माणसाची ). ३ जुळतेपणा; योग्य मिळणी 
एक नाहीं. ? ३ प्रासि किंवा स्नेह; लाभाची अपेक्षा किंवा लोभाची | (वस्तु, स्थळ इ०ची ). [ फा. लायकी ] लायकीचा दाखला - 
भावना. “ लाभ लोभ धरून कोण्ही कोण्हाचे काम करतो. ? ` लाभा-|पु. योग्यतापत्र; शिफारसपत्र; ( ई. ) सर्टिफिकेट. 
लोभावांचुन कोण कोण्हाला पुसेळ. ' ०बेळ-च्ा-ली. १छभका;| ळायणे-क्रि. ( कॉ. ) लावणे पहा. -लोक २.८०. 
लाभदायक वेळ किंवा संघी. “ लाभवेळ पाहून काम केले असतां ळायनी--ज्ी. अपशव्द; शिवी. 'र॒यतीस खायनी सिवीगाली 
अवश्य लाभ होतो. ? २ दिवसाच्या किंवा. रात्रीच्या आठ भागां-|न करण व तश्वीस न देणे. ? -रा १६.२९. [ अर. लअन ] 
पैकीं एका वेळेचें नांव. वेळ पददा. ०हानि-खी. नफाइक्सान; | ळायरी-श्री. ( सुवई ) मिजास. [ लहरी, लाहरी ] 
सुखदुःख. ' ज्या लाभहानि जेथें, नेतो वांवोनिकाळ दाव्याने। '_ ळारांज--न. (गो. ) साखरलितू. [पोः] 
-भोकणै ४७.६१. छामणे-? मिळणे; प्त दोण. भाज मरा | दरखी, एक जुन चांदीचे नाणे. आकार खान चिमटा 
भेट लाभेल. ? संपादन होणं. २ -निषपन्न होणें; उद्भवणें ( फायदा, र Le १ 
ee सारखा, किंमत साधारणपणे आठ आणे. “ होन एकुनु लारी ६ 
नफा). ३ उपयोगाचें, फायद्याचे असणें; उपयोगी पडणें. ४ शमः र 
कारक, लाभदायक होणें-असणे ( सुहु, भब 5 ७ | वि, प्रिय; प्रियकर; आवडीचा (मायूस). " या जगांत 
करितां). लासाईत-वि. राभदायक. “ घरीं येवोनिया आनेदे तोच जाळ तीरे परीने “विवि ८.८.१५ 
। न्या आम्हाप्रती लामाईत 1? -ब ४: ळाभागळी-| चरर सरस्पतीचे लाल नक. धव त्र हजे 
गायक , , -होठा १२०. [ सं. ] ०बनणे-( व. ) श्रीमंत, गन्वर होणें. 
वि, लाभदायक, * बोलती लीळा झाभागळी। ' -दावि १२१. . ए-प. सुल्गा; पुत्र. -वि. ( दि.) वहुमानाथी महाराज, 
लाभागोभा-पु. ( व्यापक्ाथी ) नफा; फायदा. [ ठाम द्वि.] | टाळा 3. ईश 
८ त्या वांचनि यांसी जो साहेब या प्रकारचें विशेषण. 
लाभाचा-वि. फायद्याचा; लाभदायक. “त्या वांचुनि या भी 
संग्राम तो न लामाचा।? -मोविराट. ळाभाळाम-य.| लाळ. १ एक रत्न; माणीक. २ एक पक्षी. -भला १३. . 
१ नफाचुक्सान; नफातोटा. २ देव; नशीव. [ सं. लामनअलाभ ]| बि. १ तांबडा; रक्त ( रंग, कपडा इ० ). २ अतिशय तांगडा - 
छासालोसा-प. ( को.) लामलोम पहा. ळाभाळोभाचा-|( तांबडा शब्दा जोडून) “या पागोट्याचा रंग तांबडा लाळ | 
इ. स्नेह किंवा लाभ यांमुळे जोडलेला, गुंतलेला. “ चौघे छामा- आहे. ? ३ मूख. [फा. राळ] ०अंगार होणि-( व. ) अतिशय 
लोभा व असले म्हणजे निर्वाह होतो. ! लाभावळी-जी. अ रागावणे. ०कांगोणी-जी. एक झाड. कांगोणी पहा. ०गंघ- 
, म. ' तो चिन्हे घुभ पाहुनी नृप म्हणे लाभो न रामा | त वाड्याचे साक्ष गंध. ' त्याचे लाळगंध झाठें=ल्माची ` 


"२ ३०. [ लाभ+आवछि ] हू 
ली? ०गेरू-पु. गेरूचा एक प्रकार. ०पिशी-ग्व्हाची 
ठाभर[--वि. ठांवर „ छुवरा पहा. तिथी ठर ; द ` 
छामरे--पु.अव. (व. ) (प्र.) लांबटे; क ] pe य वना 
उसण लामणे, लाम्हण-पुन.|७कि"दा च /० 6 Te 
ग ह त. ठवावयाजोगा जो | वि. विशिष्ट रंगाचा (थोडा). ' घोडा अस्सल काइसाचा। द 
लोखंड, पितळ इ० चा करतात तो दिवा. २(कों.) ज्यास मध्यें |टाकम तुरकी । ? -पछा ४.२६. प क व य 
सांखळी लावलेली असते असा पितळी कंदील [ लांबण+दिवा; सुजःकण-प. ( हि.) दीडशहाणा, स्वतःला हुषार समजणार 
छुक सं, दावण्यदीप] ७. परंतु खरोखर मूखे व अज्ञानी असणारां (इसम ). छालबुझकड या 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized 0/.808॥५०॥ 


लालच 


भडक-वि. अतिशय तांवडा; अत्यंत गरै तांबडा; भडक तांवड्या 
रंगाचा. ०वट-वि. १ लःलसर; तांबडसर. २ अतिशय, भडक 
तांबडा. [ ळाल+बत्‌] लाळट-वि. लालसर. ' पूर्व दिशाही लालर 
झाली अरुणोदय होउनी। ! -रत्न ४.२. लाळलटपणा-पु. 
किंचित्‌ लालपणा, “ नंतर लालटपणा आला. ' -वञज्जाघात ४९. 
लाली-खी. रक्तिमा; तांवडेपणा. [ फा. ] 

लालच, लालचखोर--प. लाळ्च, लाळूचखोर पढदा, 
लाळचणे, ळालचावण-अक्रि. १ लोभाविष्ट होणे. २ संव- 
कर्णे; आमिष लागणं. छाळचाई-बी. लाङूच, लालची पहा. 

लाळची--ली. १ लालसा; जोभाविष्टता; इच्छा; लोभ; 
काम. २ लालूच; लांच. ( क्रि० दाखविणें ). -वि. लोभी; लालूच- 
खोर [ सं. लालसा ] 

लालझगडा-ड--प.न. प्रीतिकल्ह. लाडझगडा पह, 


लालचेल-वि. १ लोभी; अभिलाषी. २ जास्त लाळचाद- 


लेला; लोभाकुल. [ लालच ] 
लालडिन-ेन, लाळरेम--प. (ब. हिं.) हात+दील. 
“ ढालटिन हातांत येऊन जा. * [ इं. टॅन्टने ] 
लालडी--ली. हलक्या जातीचा लाल; एक रत्न; माण- 
काचा तुकडा. ( नयेत घालतात. ) 
छालडी त्या । ! -रासक्रीडा २. 
लालणें--क्रि. लालन करणे; संगोपन करणे; लाड करणे; 
'संभाळर्णे. “ पाहुनि घेउनि सेउनि लाछनि पावनसंस्कृतिवंध- 
'निवृत्ता । ' -निमारामायण ४.३०. [ सं, लालन ] 
` छाळन--न. १ पुत्र इ० कांस मागितळेला पदाथे द्यावा, 


करतील तसे “करूं द्यावं, त्याजवर माथा करावी, चुंबनालिंगनादि 


करावें इत्यादिकेंकरून त्याचें मन संतुष्ट करण्याचा जो व्यापार तें; 


लाड; खुशामत. ` दुमत्रेरपसंगतीस्तव यती कीं पुत्री लालमें । ? 


-वामन, स्फुट "ढोक १५ ( नवतीत १३४). २ संगोपन; पाळण, 


जज्ञा १०.२. [ स. ] ०पाळन-न. १ लालन; लाड; डाल्नाचे 


आविक्यदरैकरुप. २ सांभाळ; संगोपन; पालनपोषण. 
लाळमो--प. ( कु. ) एका माशाचे नांव. 

" छाळख-~-प. १ औत्सुक्य; तत्परता. २ कोड; लडिवाळपणा. 

“ एके जनलीला विलासे । एके पालनशीळे लालसे । ? जज्ञा ११. 


१३०. -वि. तत्पर; उत्सुक, “ दासी तुझी परम लालस वाट 
- 2 

पाहे । -सार्ह ५.१०२. [ स. ] ळाळसा-जी. अतिशय आवड; 
“जवर इच्छा; अभिलाष; आकांक्षा. ‹ तयाही हा एसा । लोभ 


` देतसां. जरी लालसा । ? -ज्ञा १८.३९२. [ सं. ] 


` ळाढाभाईचा चुरमा, ठाळाभाईचुरमा--प॒. १ प्रत्ये- 


* राघा-इष्णलाल आम्ही | ( क्रि० दाखत्रणे, लावणे ) [ स. लालसा; हिं. लालच ] 


नांवाची अशो एक व्यक्ति होती म्हणतात, ०भडकरू, "्लाल- २ रंगविलासाची झोड; बेसुमार चन, मोज. [ रालाभाइईएक्रा 
वैराग्याचे नांव+बुरमा ] सह. लारभाईँचा चुरमा आणि शेटजी 
सडक. 


लाळामेह--प॒. तंतुमय लळेसारखी लववी; एग प्रकारचा 


परमा. [ सं. ] . 


खालित--वि. १ लाडका; आवडता. २ ज्याचें लालन केरे 


आहे तो. [ स. लळू=विलास करणं; लाड करणे } 


लालित्य--न. आंतील भ्रमविकारासुळें वायकांच्या ठिकाणी 
उत्पन्न होणारी विशेष कृति-आळसानें अंग टाकणें, कोमळ दृष्टीने 


पाहणे, नाजूक विकारांच द्योतक असे इतर हावभाव करणें. २ 


सौंदयै; शोभा; मोहकता; ललितपणा. ' प्रत्येक धंद्यांत लालित्य 
उत्पन्न करण्याची त्या त्या धंद्याची विशिष्ट तत्त्वें असतात. 
३ काव्य, प्रवंध, भाषण इ० त: अथे-पद्रचनाकृत सोन्दये. उदा० 
अथे-लालित्य; वाक्‍्यलालित्य; रसलालित्य; शब्द अथवा स्वर- 
लालित्य. [ सं. ] 

लालुचणे-अक्रि. लालसा धरणे; लालूच वाणे; इच्छा 
होणें; आकांक्षा धरण. लाळचणें पहा. [लालूच] | 

लाजुप्य--न. आसक्ति. [ सं. लोळप्य ] 

लाळ्च--ली. १ लोभ; हांव. २ आमिष; मधाचे वोट. 

०खोर- 

ब्रि, लोभी; लाचची. र 

लाळं--न. ओशंबंधन; सुकेपणा [फा. लाढू| 

लाइहात--वि. ( मद्दानु. ) रमणीय; सुदर. ` । जंव तारं 
ण्याचा पडिभरु । तेव लाल्हात दिसे.। ? -ज्ञाप्र ७६०. “ तो 
वाळाकरूं बाळु । लाल्हातु दिसे । ? -शिञ्ज॒ ३०४. [ सं. लल्ति] 

लाब--अ. साहित्य; लवाजमा ( जमा. .किंवा ) लवर 
शब्दाला जोडून येतो. ' लाव-लष्कर फौजेचा थाट! होपो १८० 

लाव--पु. निशाण. [ अर. लीवा ] 

लाच--प५. एक पक्षी; लांवा. [ स. ] 

लांच--सी. १ एक राक्षसी; लांस; जखीण; इडळ; हडळी; 
पिशाच्च. ( हलक्या जातींत हिची, उपासना आहे. ) “ज्ञा * 
१४७, ` कपाटे उघडी नरनायका । लांव पार्टी ल 
-सुदरिंद्राख्यान ( नवनीत पृ. २०८). २ (ल. ) ओंगळ, इ 
घातकी खरी, ' तशा जावा लांचा उचित करणी ते दुपणदा ! 
-मराधा ६९. ३ कजाग, को पिष स्री. 

लाचक--पु. एक पक्षी; लावा. हा पक्षी फार ख्ीळपट श * 
“ बधूसि वधु पाहे माराया लावकासि लावकसा । › 
३.५०. [ से. ] 


लावक---न. १ भांडण; तंटा. २ कुरापत; लावालावी. कारे 


कडा तयक गोष्टीची चन, रखेल, सुबकता; कल्पतरु असणें, | छावकेभं केउतें । › -शषिछु ११६. [ लावणें 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri २ 


हाॉवंगन 


———— 


'्निक्षभूमि ...' “शके ११८१ चा वप्प चाङुक््य ताप्रपट, 
` खावण, खाचणिक--वि, खारट; खारे; 
लावणी--ली. १ एक प्रकारची कविता, 
खास महाराष्ट्रीय आहे. हींत शुंगार, वेराग्य वगेरे विषय दरीत पड- 
तात. लावणी वहुधा पहाडी, काफी वगैरे रागांत गाईहेली ऐकू 
येते. [ावमे]०बाज -वि.१ लावण्या म्हणणारा. २ (छ.)तमासथीर. 
छाचणी--खी. १ लागवडीचे व पेरणीचे काम; लावण्याचा 
ब्यापार ( रोपे, ढाळया इ० जमिनींत). ' शुडघ्यावेरी चिखल 
जाहला आतां करू लावणी । संपवू काम गीत गाऊनी । ? ३ जमीन 
पिकायोग्य करणें; वहीत करणें. ३ गणना; संख्या. ' या निरू- 
पणाचेनि नांवें । अध्यायपद सोळावे । छावणी पाहतां जाणावें । 
मागिला वरी। “ज्ञा १६.६३. ४ स्थापना; मांडणी. ' ऐसी देतां 
उलठणी । अनुराग रोपाची लावणी । ' -श्िश्ु ६८१. ५ (गो. ) 
रतीवं. “ दूधाची लावगी दुसरीकडे लाइुंक जाय ? ( दुधाचा रतीब 
दुसरीकडे लावला पाहिजे). ६ जडवणूक; झुगार; .आरासः 
“अवघी जडिताची लावणी।' -ऐपो १५. ` [ सं. लापन ¦ ] 
(श्र) ०ळावणं-क्रि. १ तुलना करणे. " कृष्णायर आणि मल्या- 
निल । लावणी लावितां मोल तुटे। ? -भवि २.२४. २ व्यवहारी- 
उपयोग करणें. ' वतेल्यावीण शिकवी । ब्रह्मज्ञान लावणी 
हावी '-दा २.१०.३६. सामाशव्द- ०अळपणी-खी. ( व्याप- 


२६९ 


TE = लाक ययय्यानालान 
' छाबगन--ली. लागवण; लागत्रड,  लावगनसहित पुगी फंछ | चिकटविणे, 


क्षारयुक्त. [ सं. ] | घराकडे लावलें, मग 
गाणे, चीज, ही |रामभनें लाविहे । ? 


लाचतोड 


——E 


न व्हावें म्हणून त्यास तिकीट . 
घाडर्णे; मार्गावर सोडणे, ' सगळे खडे 
मौ निघून आलों. ' * वित्तेशाकडे विमान । 
-मोरा १.२४८. ३ पगारपत्रक, बील वौरे 
रुजू करणें; सादर करणें ( फेडीसारीं ); पटविणे. ४ वसविर्णे; 
वरती स्थापना करणे; वसाहत करणे (गांव प्रदेश ₹०ची). ५ (दुकान 
३०) घालणें; उघडणे, ६ (जहाज, वोट) नांगरणे. ७ कुळास (जमीन) 
लागवडीसार्टी देणे. ८ (छ. ) हांदलून देणे; बाहेर घालविणे. 
“ नातरि चैल विकूनि गोठा । पुसा लावोनि वांधिजे गांठा । इया 
करणी की चेश। कांड हंसो। ?-ज्ञा १३.२ ३३. ९ पेटविणे. 
' लाखेचे कराषें दामोदर । त्यांत घालावे पंडुकुमर । कोणा 
नेणतां मंदिर । लावावें तुवां । -कथा ५,११.९६५. १० तोडणे; 
कापणें. * तयाचें जें कमसांडण । रें तया पे मी म्हणें । शिसाराचे 
रागें लाव । शिसचि जैसें । '-ज्ञा १८.१७९. ११ नाहीसे करणे. 
“ तैसे आत्मनाथाचिया आधी । लाऊनि विषयविषाची बाधी । ? 
-ज्ञा १६.१४८. १२ ओढीने मांडणे; दारीनें ठेवणें; जुळविर्ण; 
ब्यवस्थित करणें. ` गंजिफा लावण्यांत येतात, ! १३ ब्यवस्थित, 
जागच्याजागी ठेवणे. ' विमान लाविडें अंतराळी । सवे झोधोनि 
वनस्थळी । ! -कथा २.९.२०. १४ आरोपणे; मार्थी मारणे; 
अंगीं ळावगें ( दोष इ० ). (दुसऱ्यास दोष लावण्यास जागा राह- 
णार नाहॉ. “विवि ८.११.२०८. “ देव आपणाला पाप लावील 


टव. “पत्र नारपेड 
लावावे. ' २ पाठविणे; 


काथी ) पेरणीमळणी; अव्वळ ते अखेरपयत सर्वे शेतकाम. | असा.लोकसमज होता. ' -कोरकि ४४१. १५ लावणी करणे; 
°उगचणी-सी. शेतपेरणी, सारा वपुढी इ०. ०कमज्य़ास्ती | पेरणे. अगोदर रोप तयार करून मागुन भात लावावें. १६ करणे, 
'हिपण-न. खागतरडीसंबंधाचें कच्चे टिपण." विशिष्ट काळांतील | देणे, योजणे, आणणें इ० अर्थीहि वापरतात. उदा० धार लावण; 
पडोतं-वहीत जमीनीचा हिशोब. न्जुंपणी-? नांगरणी, जुंपणी | तजवीज लावणे, लाज लावणं इ०. १७ लागणें पहा.[ स. ढापन १] 
३०; लागवडीची कामें सवे मिळून किंवा निरनिराळीं. ' आमची | लावून घेणें-( बायकी ) वेइ घेणे ( बन्न ). ळाबून पाहण- 
छावणीजुंपणी आटपली-उरकली-संपली-अगदीं बुडाली-बरी |( एक पदाथ दुसऱ्या पदार्थार्शी ) ताइन पाहणे; परस्परांची 


पिकली. * * हावणीजुंपणी मला. कांहीं येत नाहीं. ? २ जडविणे; 
स्थापणे, जुपणे; मार्गाला लावणें; सांखळींत बसविणे. ०हुपणी- 
खी. ( व्यापक्राथौ ) सव शेतकाम; कृषिकर्म; लागवड. परगणे 
मजकुराची लावणीटुपणी उत्तम प्रकारे करून ... ! -वाडवावा 
१.८४, [ लावणी द्वि. ] ०पन्क्क-न. लागवडीखाली आणहेल्या 

वहीत ) जमीनीचा तक्ता; गांवची खातेवारी बही. [ लावणी? 

के र मांडणी-खी. (व्यापकार्थी) लागवण; लागवडीला आणणें. 
"मांडणे ] ०स््रचणी-लावणीदुपणी पहा. “ आपल्या 
` _पाञक्याची लावणीसंचणी करून सुखरूप राहणे. ? -वाडबावा १. 


केन लावणीचा-वि. आपल्या आपण झालेछं नव्हे; लावणी 
रन केलेले , “लावणीचा ऊस काय माय अकाश 


--न. ( झाडांची रोपांची ) लागवड; स्थापना; लावणी. 


"उके. १ जोडन ठेवणे; लावून देव; जुळविषे; बसविणे; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


किंमत, योग्यता इ० ठरविणे. लावून बोळ-रोम्ें मारणे; 
दुसऱ्याला झोंबतील अशीं विधानें करणे, 

लावण्य--न. १ सौंदये; रूप. -ज्ञा १.४. २ शोभा; दिमाख. 
३ खारटपणा; क्षारता. [ सं. ] ०खाणी-खी. (सौंदर्याची खाण) 
बायकांच्या अंगची सुंदरता व भोहकपगा या गुणांना उद्देशुन 
हा शब्द योजतात. (सामा. ) सुंदरी. ' छावण्यखाणी । इस्तिनी- 


बरून उतरे ते क्षणीं । ' अत्यंत, अपरंपार सौन्दये असणाऱ्या 
व्यक्तीला म्हणतात. 


ळावतोड, छांचतोड--ली. १ अत्यंत पराकाहठेची घाई, 


हगबग. '.कामाची-देण्यावेण्याची-जाण्यायेण्याची-लावतोड ? 


२ घाई मुळे चित्ताला वाटः ती अस्वस्थता; जिवाची जधा; मनाला 


त्रास. 'जिवाची-प्राणाची-अंतःकरणाची लावतोड.? ३ कामामध्ये 


केलेली किंवा करावी लागणारी धांवपळ; धडपड; उतावळेपणा; 


SN oo CR 


——— 


घाई इ०. ४ यी निकराची ओढाताण. ५ अत्यंत जोराचे, |ळावालावी केलीं उत्तरी । ? -कथा ४.६.१५५. [ लावणें द्वि. ] 


कडाक्याचे भांडण, [ ावणनतोडरणे; किंवा लांब ( राक्षसी )- ळाविरा-वि. मकचन . 
झाबा(पक्षी ) यांचे तोडणं ] लांव्ह, लांब्हा, दांग > लावारणें इ०पहा, 
लाबपिसा--इ. एक हूर प्राणी. लाब पहा. ' रानगाई रान-| लाव्हर--ली. कोकरू; कोकरी (एक वर्षाचे आंतील वयाची); 
म्हैसे । रानशकटे आणि रिसे । रानद्दाती लावपिसे। दा ३.५.९. | लाहोर. § म 
ळावबाज--वि. डाव्याकडील कामगार; लावा पक्षी धरणारा. लाशा--वि. १ लास ( डाग) दिल्यासारखे चिन्ह ज्या 
“तेथे आज्ञा कीं, रामचंद्र पायेदामी व महादजी खपाणा लाववाज.| आम्नादि फडावर असतं तो. २ लासाचे चिन्हाने युक्त असा 
पाठविले आहेत, ' -पेद ८.२७. [ लाव+फा. वाज ] | ( मचुष्यादि ); डागलेला, [ लास ] छाँशा-न. काळा डाग, 
ळावरा--पु. लहान कोंबड्यासारखा एक जंगली प्राणी; छास ] लास-पु. १ वायुविकृति किंवा अन्य रोग इ०च्या 
याचे मांस खातात. -वदलापूर १०४. निरसनाथ त्वचा तापडेल्या लो खंडाने भाजणे; डागणी. (क्रि० 
लावळद्‌--वि. निपुत्रिक. “ तो लावलद, ळेकीन हिले | देणें, घेणें ). “ अज्ञानाचे लांशें। जेथ लागलेचि न दीसे । ! -भाए 
इयात असतां सुतवन्ना ( दत्तक ) पुत्र घेतला, ' -रा २२.१०३. ४८१. २ अशी त्वचा भाजून पडलेला डाग किंवा वण. ३ जन्मा- 
[ अर्‌ . लावल्दू ] पासून ळत गोंड ह जो च ॒ 
, तात्परतें, ` लाव- रंगाचा डाग असतो तो; तीळ; वांग, ४ आंबा इ० : 
न) oR सडल्याचा जो डाग सालीवर उत्पन्न होतो तो. -न. अंगावरील 
-लांचलर--ली. राक्षसी; डाकीण; जखीण; लांव पहा. केसाळ तीळ ( मागीळ जन्माची खुण मतात 0 
कान 4 = ` लांछन] लाखणी-खी. १ तापलेल्या लोखंडानें दिलेली डागणी. 
-वि. ढाल्यज याअर्थी योजतात. लांबसरणे, ठावसरण, , .. करण ). २ ( विणकाम ) शाई, कोळसा इ० नीं विणा- 
ढांबारणे-कि. टांबसटीपासुन बाघा-जरास-पीडा होगे ( फळ, ता ताण्यावर केलेली "खुण; लासन. [ढास ] 
ह वसर हे ने ; क. 
oa इ० फक्रासंवेधानें छांवसरणं हेच छासि, री विसतवांत घालून लाख केलेल्या गा 
_ छावा-प. (क. लाहो पहा. एकसारखी तीच गोष्ट करे; | (07 कोणत्याहि कारणासाठी ( ल) 
घोशा; तडाखा डावे ' त्यानं शिव्यांचा छावा घेतला. "[लाहो] शा ) TSR क R पाली नंतर र पग 
उ दावा कया य ३.४९, सं लावणे, खुगा करणे. ४ भाजणे; जाळणे. ' मूर्खा, दीपा 


हि eX तक. ) सी |? -मोळृष्ण ५६,३१. 
Pe IT ता” व्या ना -अक्रि. १ जळणे. कपडा 
-मोविराट १.१११. [ सं. लावक ] "७.२५. .१०.६१. 


! जरा इस्री थंड कर. ? २ विघंडणे; डागळणें ( फळ ६° ) 
छावा. (कामय) ( शोभा बेण्यासाी, खपिया ) सेल! जरा इनी थंड कर. ३ वि 


5 e =e a . * डाग; 
र ळांखरूं-न. केसाळ तीळ; वांग; लांस. लाखें-१- १ 
रॉ च क शब्द; तिखटमीठ; साफपुफी; मसाला; झिलई. बण. छास पहा, “ परी गुणन य वसे! जरिविषपणागे हासे । थे 


जें पे असे । तं बोळख तं । ? -ज्ञा १७.७३. २ (विणकाम) 
लाचा--प. ( कु. ) तुकडा ( मांसाचा ). न गा क ). 
__ लावा-पु. खेळ; लीला, “ ळाविसि कां बोळ ? हें तुझे लास--पु ( नाविक ) वल्ह्यांचें टोंक जमीन इ०वर ठन 
छवे। ? -मोउदयोग १०.११०. [ लावणे ] होडी मागे ढकलणे, ( कि० घरण; करणें ) 
ळावारिस--वि. ज्याडा कोणी वारस नाहीं असा; विन-| जासन. दी, ( हि. शु. ) कळेवर. “ तों एका लहान मुलांची 
बारशी. [ फा. ठानी या,अथी अत्ययनवारिसन्वारस ] ढास तेथे झांकून ठेवलेली तिळा दिसिळी. ' -मौज १९१” | 
ठढावाळाव, छावाळाची-ली. १ तुकड्याला तुकडा, |[ फा. हिं. लाझ्‌ ] . सैर यसा शी 
वस्तूडा वस्तु जोडणे, वाढविणें, २ नीट, व्यवस्थित करणें; लास--पु. ( चांभारी ) जोड्यांत आकार, ही. | 
भांडणी. ३ (ढ.) खुलण्यासार्ठी भर घालणे; तिखटमीठ, मसाला | घालावयाचा लांकडी ठोकळा; पायाचा ठोकळा; कल" | 
घालणे. जावा पहा. ४ इकडील हकीकत तिकडे, तिकडील इकडे नेबराची लास घेऊ? ? - र 
` जाऊन सांगणे ब अशा रीतीनें दोघांचे आपझापसांत भांडण लावणे;। लांल--ली. १ एक राक्षसी; छांव पहा. २ 5 
दुगली; चददाडी; कलागत. “ त्याची माता असे म्हातारी । तिनें | कोल्ही. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लावपिसा २७०० ES डांस 


गी; बी | 


ढाँसं 
जस्त लालकककााकाड 
हांल--ली. (कों. ) एक प्रकारची माती, रंग आणि मेण 


. मिसळून करतात. 
हांस घाळप--कि. ( गो.) लिलाव वोलणे. 


rr 


२७० 4 


= 


लाहचा. 


लाहडा--पु. तगमग; अतिशय जोर; भर. ताप, देवी, गोवर, 
खरूज ह्या शब्दांना जोडून येतो, जसें-तापाचा-देवीचा-गोव- 
राचा-खरजेचा-कांजण्याचा-लाइडा. ' तापाने-देवीने-खरजेनें- 


.छाखन--न. कापड किती विणले रेळे हें मोजण्यासाठी त्यास | कांजण्याने-उन्हानें झाइडा.  [ लटा ] 


दोन हातावर खगा करतात त्या प्रत्येकी. लासणी पहा. ०काठी- 


लाहडा--पु. १ लगदा; राडा; गोळा ( गूळ, चिखल 


खी. सणेग (कापडी वल्न) मोजण्याचे व खुणा करण्याचें साधन. |इ० चा ) २ गुता; गुंतागुंत; मिसळ, 


ङाँलरू-न. छांस; राक्षसी (तुच्छतेमं ल्लीस योजतात). 
हास पहा. न 


लाहडा--वि. अत्यंत लाचावलेला; मार्गे लागलेला; आसक्त; 
अत्यंत शोकी, नादी; हावरा (चांगल्या आणि वाइट अर्थानें ). 


लांसरू, ळाखूर-न. १ नेत्ररोग. नासुर पा. ' डोळे लाल [लाइ] 


असून एकाला लासरूं असल्यासुळें त्यांतून पाणी गळत होतें. ' 
-सुर्योदय ८८, लाखु-पु. ( मदाच.) २ चामखीळ; नासस. 
एक डोळ्यांचा रोग. ' तुझिये माया शक्तीचा डोळे लाछु लागला 
्रह्मादिका ' -भाए ५३५. 
ळा्ता--वि. ( सामा.) लाशा पहा. 

` छांसी--खी. १ डाकीण; राक्षसी; लास. 
लासी । इच्छा जिते जेसी तैसी । ? -तुगा ११९५. २ मांजरी. 
-ज्ञा १३.२५१. ` अथवा लांसीचे दांत अति तीख । येरां दिसती 
परि पिलियां सुख । ? -स्वादि १२.३.५६. -तुगा. ३ कोल्ही. 
"तवते डांडाति उठी । रसना लांसि। ' -भाए १९७. 


लाहणा-प. प्राप्ति; उत्पन्न; लाभ. “ म्हणोनि इये- 
। निरूप्य नुरेचि कांहीं । आतां गुरुशिष्या दोही । स्नेहो, 
लाइणा।' -ज्ञा १६.४६. -वि. १ लाभदायक; नफा देणारा. | गुरु 
उपदेश नाहीं लाहणा। ! -दावि १५०. २ प्राप्त होणारा; मिळ- 


णारा. ' येतुळेनि पंडुसुता । अनुभव लाह्मणा आयिता । ' -ज्ञा 
.१०४८.- ३ आवडता; स्वाधीन. ‘एवं भाविकू देवाचा लादृणा 
* पा लायडोसे | 1९१४८ ९ लावडता; स्यात न एद देवाचा लाइण 


-एमा २५.६२०. [ सं. लाम; आ. लाह] लाहणी-खी. प्राप्ति, 
लाभे. “ परि समयीं झाली सुदैव गति लाहणी । ' -राला १०. 
लाहर्णे-अक्रि. १ प्राप्त होणे; मिळणे ( नफा, लाम म्हणुन ). 
-ज्ञा १.७७. ' तुजदेखत मीं जयासि छाहदेन। ~मोकणे २४.२६. 
२ लाभणे. ळाधणें पहा. ' मेळाचि मरोनि लाहे । गेलाचि जावोनि: 


खार्य--न. एक नृत्य; सुकुमार व पराररसपोषक चाच. हहे । कवं 1? ३ उत्पन्न होणे; फळ मिळणे. ' जेस पेरिछे 
-ज्ञा १७.८. ° लास्य आणि तांडव । दोन्ही नृत्याचे भाव । | हुं | › -ङुसुरा ४२.५८. “ लाहोनि इच्छेसारिखें फळ। › 


खास्यकला माधव । दावीतसे तेथवां। ? -ह ५.५६. [सं.] 


-मुआदि ३.७२. ४ थजणें, ेयै करणे." परि अपराध तो आणीक 


~ 


लाइ--पु. छंद; नाद. लाहो पहा. “ तेणे निदसुरपणाचेनि आह । जं मी गीताथु कवळ पहे। ते अवधारा विनवू लाहे । म्हण- 


सहे । कर्माकर्माचें पसरी पाये । हिताहित कोण पाहे । देहमोदें ऊनियां1?-ज्ञा १.६६. ५ दोवट होणे; 


, मोहित । ? -एभा १०.३१६. [ से. लाभः प्रा. लाह ] 


फळ मिळणे; परिणामी 


हवती येणे. “ नातरी जेसें तोय । साखर घाखितां गुळचट होय। 


'खाहको--खी. (अव. लाइक्या) १ उकळी; अतिशय | त्रण मिळवितां पाहे । क्षारत्व लाहे तत्काळ । ' [ सं. लभ; प्रा. 


उष्णतेसुळे खालबर, घालमेल होणे; लहालहा होणे. ( कि” मारणे; व्ह] 
देणं; टाकण), २ अंगाचा दाह, तलखी होणें; राग किंवा त्रास |. 


होगे. ‹ अंगाची व शरीराची लाहकी झाली. ? ३ लाहो; एकः 
सारखा ध्यास; हइ धरणे ( लहान मुलाने ); जीव काढणें. ( क्रि० 
देणे; टाकणे; वर प्रत्यय लावुन ). ४ उत्कट इच्छा. ५ (माणः) 
तरा; घाई ( कायैसिद्दीची ). बसा हो ! काय झाकी आहे, 
जाउ आतां | ° [ उद्दा, लाही ] ळाहकणे 
. टाकणे; तगमग करणें ( उन्हाने ). 
राइंगड, लाहेचट, लाहंचड, लाहचर लान) 
लाहन घुरी, ळाहनगा, लाहंबर लाहांगड, लाहांचट, 
दाहाचड, लाहांचर, लाहान, लाह!नखुरी, लाह! 
धहा--लहांगड, लहांचट इ० पहा. (लाहा-ने 
अयोग्य, अमान्य आहे. ) 
शको, ६. ३९ 


आरंभ होणारें च 


ळाह्दणी--खी. कापणी. [ स. डापन ] 

लाहणी--ली. ( उच्चारदोषामुळे ) राहणी पहा. 
ळाइणी--जी. ठाणवाई ( दिव्याची ). 

लाहयकी-खी. (ना.) लाहकी; त्वरा; घाई. 

ळाइरी, लाहारी-_खी. लारी; जुन्या काळचे चार-पांचे 


-क्रि.- (व. ) धापा | आणि किंमतीचे एक चांदीचे नाणें. साडेतीन मोठ्या लाहररींचा व 


चार ल्हान लाइरींचा एक रुपाया होतो. “ लहरी रजतवर्ती ? 


-राव्य २.८ ण h “र ९. 

लाहळाहात, लाहळाहत--ति. ढपळशीत. ` पुढां उपरति 
रागे लोहिवी । धमे मोक्षाची शाखा पालवी । लाइलाद्दात नित्य 
वी । वाढतीचि असे। ? -ज्ञा १५.१९४. [ लाहनलाह ] 


ळाहवा-प. छावा पक्षी राहे रावे -दानि २४४:[आाब| ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हाही RR _ लार्‌ - | 


- छाहा--ली. अतिशय-इच्छा. लाइ-हो पहा. -भाए ५१४. होते.-पदाव ११५. सामान्यतः अनेकवचनी (लाह्या) उपयोग, ३ 
छाहाइजणे-क्रि. लाभणे; लाइणं. “ दैवयोग ब्रह्मवाणि । जरी न | हळा. “ मोगळ व भोसले यांची लाही येऊन मौजे मजकूर दरोबस्त 
लाहाइजेचि श्रवणी । ' -ऋ ३. छरला '-समा १.७. ४ अतिशय रागासुळें(अंगाची होणारी) तलखी; 


लाहा--प. ढास; अंगावरील तीळ. “ तम म्हणजे काळिमा । आग; काइली; दाह इ० [सं. लाजा; हिं. लाई; सं. छांजिका-लाई ` 


एया'लाहासे 1 जैसें अवघें आंग गौर वणे परि कणु एक अनहश्य । | आ-लाया-लाह्या-भाअ १८३२] ० उडर्ण-कि. १ (गोळ्यांची- 
-चक्रधर सिद्धांतसुत्रें ३६. [ लास ] जरीमरीची-शिव्यांची-पायपोसांची लाही ) भराभर, सपाटयांत 
: -लाहा--पु. नादारी. “ मुंबई, कलकत्ता, मद्रास वगैरे मोठ्या |भडिमार,वर्षाव होणें. २ ( दाण्याची, आंब्यांची इ० ) तडकाफडकी 
शहरांत लाहा घेण्याचा स्वतंत्र कायदा आहे. ? -घक्ता १३४. |विक्री होगे. ०फुटर्णे-मोठा मारा होऊन नाश होणें. * अठरा 
लाहांकर्ण--क्रि. (महाचु.) शोक, दुःख करणें. ` जेवीं घटका. लाही फुरली। ' -ऐपो २२४. ०साजणे-१ ( अंगाची) 
अपत्य मातेशी चुके । तें भंवतें पाहे तेवि भेके। हिंपुटी होउनी | गदमदणें; उवगणें. २ (उन्हाची) कडकडीत ऊन असणें; उन्हाच्या 
लोहांके । जियापरी । ! -ज्ञाप्र ९९७. झळा देणें, ळागणें. ०होऊन जाणे-संतापणें. ०ळाही होणे- 
".लाहाणा--वि. १ लाभदायक. लाहणा पहा. २ लाभ करून |रायानें अंगाची आग होणें, ' हा अत्याचार पाहून सारखी लाहो-. 
घेणारा. ‹ साधकहि येय लाहाणा। जो या साधना साधू जाणे। ?|छाद्दी होत होती. स्वप १४५. ०पीठ-न. लाह्यांचें पीठ (जोंध- 
` -एमा११.५०५. लाहाणी-लो. प्राप्ति. लाहृणी पहा. छाहाणें- | ळ्याच्या ) ०ख्रांडगे-पुअव. कोहळे सोलून किसल्यावर त्यांत मीठ- 
नः १ भ्रेम; निष्ठा. ‹ नवल भावार्थाचा महिमा । मज विश्वात्म्याचा | मसाला घाळून छांवट आकाराचे गोळे करून वाळवितात व तळून 
. झाले आत्मा । ऐसे लोहाणे तया आम्हा । मज पुरुषोत्तमा वश उपयोगांत आणतात. -गृंशि २६९. लाह्याचा मान-ल्झसमा- 
केछें। २-एभमा ११.१५५९. २ ऐक्य. ३ प्राप्ति. ` जयां मोक्षाचे | रंभांत.लाजाद्दोमानेतर वरपक्षाकडून वधूपक्षाकडील लाह्या घाल- 
लाहार्णे' -ज्ञाप्र ८९४. -क्रि. ग्राप्त होणे. लाहण पहा. ' लाहोनि | णाराला नारळ पायोरें वगैरेचा केलेला आहेर. 
उत्तम शरीर । व्यथै विषयासक्ती नर। ! -एभा २०.१९३. लाहु-हू--ए लाहो पहा." पुढें गुण काय विसरावे आणखी 
ळाहात-न. प्राप्ति; लाभ, ' जीवा नाहीं कुडीचे लाहाते । ये |मेड़ नेत्र घेति लाहु। '-सला ७९. 
भिन्नभिन्न पंचमूते । ! -तुगा. ७१३, ळाहूर--नपु. लावापक्षी [सं. लावक ] 
डे लाहान-वि. व्हान पहा. लाहानाळणं-करि. कमी होणे. छाहलाह--क्रिरि. त्वरेने; लगवगीनें. “ लाहेलाहें तांतडी । 
लहानाळणे पह. * अन्नरस वाढे शरीर । शरीराप्रमाणे विचार । बृद्ध- | पुढती पंक्ती वैसावया ' -हवि ३४.८४. [ ल्हाल्हा ] 
पणी तदनंतर । दोन्ही लःहानाळती । '-दा १३.९.६; ९.९.३४.  ळाहो--पु. १ छंद; नादः हव्यास, “ राम राम स्मरा आधीं । 
*“ ळाहानवति--क्रि. गाळीव माती; वाळू. तयांची लाह्वानबती । | ठाहो करा गाठ घाला मूकबंदी ' -तुगा ३४४२. २ अत्यंत लोभ; 


मेळिने वातपीति। ' -भाए ४०१; १९३. हावरेपणा; अतृप्तता. ( क्रि घेणें ). “ मुल्ला भक्तिमावे। लाहो 
 लहापाह्वा--नि. (व.) तेजदार; तजेलदार. पिरे लाहा- | घेतला देही । ' -भन ७५. .३ प्राप्ति; फायदा; लाभ. ' प्रपंच 
पाहा दिसतात. ? [ लखपख ] साधुनि परमार्थाचा लाहो ज्यानें केला । तो भळाभला ! 2 'अश्रुनीर 


ळाहाबर[-वि. (व.) कोणतेहि काम हावरेपणानें, गइ-|पुति, दे सुख-लाहो | ' -वामन भरतभाव ६९. ४ टाहो; दश 
बडीनें करणारा. ` भारी छाहदाबरा आहद तो मनुष्य.  [ हिँ.उहवर १] | सारखा आक्रोश. ' शोकांतही घे प्रभुनाम लाहो । ' -वामन, भरतभाव 
छाहाखी--खी. डांस; ळासी; राक्षसी, “ लाहासि अविद्ये- १०. [ सं. लाभ; प्रा. लाह] 


न्यावा रर...) लाहो--पु. त्वरा; घाई; जलदी. * ऐस वरचिलीचि बरवा 
छाद॑न. काळिमा. लांस, लासे पहा. “ अज्ञानाचे |सुख जावों लागळे फावा । तंव रसस्वादाचिया हांवा । लाहो केला । 
हाहासें जेथ । लागळेचि न दिसे । '-भाए ५८९. -ज्ञा ७.१९१. .  . 
'छाहिरी--लो.(ुंवई) मिजास. [ लहरी] लाहोजाळ--पु. लोखंडी शद्ध. ' लत्रलबीत लाहदोजाळ '. 
. लाहिरी--ली. चटणी. -वदलापूर १४८. -उपा ४८. [ सं. लोइ+जाल! ] 


' लाही--ली. १ तांदूळ, मका, जोंधळा ३० भाजून फुळबिळेला | -छाहो ड २ उत्कट 
च 9 2 | 'छाहोटा--प. १ फार लोभीपणा; हांवरेपणा. २ 
पदाथे, दाणा. 'काळानर्नी विट चमू घातली लाही 1-मोरा१.३८८, | इच्छा; आकांक्षा. ( क्रि० घेणे ) [लाहो] 

-मध्व ५९५. २ तुरटी, मोरचूद वगैरेपासुन वरीलप्रमाणेच केळेला| लाहोरी--बवि. लाहोरचा ( साबण, साबू). [लादीर ] 
पदायै: “ टाक्रणखाराचा स्फटिक उष्ण केला म्हणजे त्याची छाही| लाहोर--ली. एक वर्षाची होळी. लाव्हर पहा. 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


74 


ट RS लिकलिकर्ण 
ii RR 0 आ त उ ्ानऱननानावतववट क्स्मत 
डाल कवाम - क लाळेमुळे--प॒अव. एक प्रकारचे मासे. -प्राणिमो ८१. ` 
लाह्यक्की--ली. (व. ना. ) घाई; त्वरा. लाहकी पहा. लाश्षणिक--वि. १ लक्षणेने आणवयाचा जो अथे तो, 
लाह्या--खीभव मुलींचा एक खेळ. -मखेपु २ २ सांकेतिक; संज्ञि, ३ वेशिश्यबोधक; दिग्द- 
कातड ताक लाहालाहा करणं. “ घेऊनि | क; ज्ञापक, * ज्याप्रमाणें आल्कोहोलांत हेआ हा समूह लाक्षणिक 
बि । जाती लाहूळाति जिम । › -ऋ २. [लहा] |असतो तसा आह्डिहाइडांत काहेआ हा असतो. ' -सेंपू ३. ४ 
लाळ--ली. १ काट्याचें बारीक टोंक; कूस; तस( धान्याचे ). | अलंकारिक; औपचारिक, ५ अप्रत्यक्ष; गौण. ( स. ] लाक्षण्य-वि. 
- (क्रिश शिरणे; राहणे; काढणे ), २ विंचवाच्या नांगीचे टोंक. |लक्षणांनीं, गुणधमोच्या योगानें ओळखतां येणारे. [ सं. ] 
लाळ खी. १ मुखरस; तोंडाला सुटणारे पाणी; खाण्याचा लाक्षा--ख्री. लाख, [ सं.] ०जोहर-न. लाखेच्या घराचे 
पदार्थ तोंडांत घाळून चवैण करीत असतां तो घशाखाली उतर-| जळणे; लाक्षाग्रहदहदन; (पांडवांना जाळण्यासारीं कौरवार्नी केलेले). 
ण्यासाठी व पचनास मदत होण्यासाठी मिश्रणाचा स्वाभाविक|' पांडव निमाले लाक्षा जोहरी । ' लाखाजोहर पहा. ०तेळ-न. 
पातळ पदाथ. २ जनावरांना होणारा एक रोग. याचेसुळें त्यांच्या | लाखेपासुन काढलेळें तेल (औषधोपयोगी ) 
तोंडातून लाळ किंवा पाणी गळतें व. कित्येक वेळां त्यांच्या खुरां-| ढाक्षायणी--खी.टक्ष तीर्थोचे स्थान." लक्षतीथे जेयें मज्जुना 
तुन पाणी वाहूं लागून ते सइ लागतात. ( क्रिं० येणे; जाणें ). सर्वदा । लाक्षायणी सदां वास तेथें। ' -ब २.५. 
[सं. हाला ] ( वाप्र, ) ०उठणं-तोंडास पाणी सुटणे. ' परी| ठाक्षारस--पु. दहामाग लोत्र, त्याच्या दहाव्या हिरशाने 
असताही उठी लाळ। '-अम् १०.२०. ०गळंण-(ल) इढ स्नेहः | सज्जीखार, थोडी वोरीर्ची पानें व सोळापर पाणी घादून केलेला 
मैत्री असणे. ' काय त्या दोघांची लाळ गळती. ' ०्याळणे- | काढा. -योग १.१८९. [ सं. ] 
अतोनात किंवा फाजील स्तुति करणे. “ राजांच्या पद्रीं लाळ| लि॥--( संक्षेप ) लिहिलें; लिखित. 
गाळणारे पुष्कळ असतात. ? ०घोडणी-१ तोंडाला पाणी सुटणे; लिइ(ही)न- क्रिवि. ( खा. मिठी.) घेऊन. “ द्वाकाल लकडी 
: अभिलाष धरणे. “ देखुनी तुझें रूप वेडावळे सूप । अंतरी घोरिती | लिईन आवजा. ' -भिर. 
हाळा ? -मध्व ३४; -ह ३४ ७. २ लांगुलचालन करणें; " विश्वा सिक्ख. सांखळीची एक कडी; एक इंग्रजी रेषापरिमाण; 
` मित्राने सेनकेषुढें लाळ घोटावी १? -नास ३.४७. लाळेने | एका सांखळीचा शतांश; ७.९२. इच: [ई. लिंकऱ्सांखळीचा दुवा] 
चो भिज्न खाऐँ-(आपल्याच लाळेने चणे भिजवून खाणे)| छिकचोरी--खी. चोरून केलेलें काम; गोप्य. लिका(की) 
भिळाबयाचा अगर मिळणार अशी खात्री असलेला योग्य मान | चोरी-खी. चोरून काम करण्याची पद्धत. लिकचोरी पहा. 
वगैरे तो मिळाला नसतांहि पुढें अद्याप मिळे अश्या आशेवर |[ लिकरणें+चोरी ] लिकून चोरून-किवि. लपूनछपून; चोरून- 
स्वतःचे समाधान मानून घेणे; दुसऱ्याने न केला तरी स्वतःच मारून; गुप्तपणे लबाडीने; दइन. [ लिकणे-चोरणें ] लिक्कीर- 
स्वतःचा गौरव करून घेणे. ळाळपा-भक्रि. १ डाळ गाळणे; लाळ |वि. (कॉं.) लबाड; युपतपण काम ऋरणारा; खोळ वृत्तीचा; एखाद्या 
पाझरणं. २ लाळ गळण्याच्या विकाराने दुक्त होणे. ळाळी, | कामांत आपे अंग असतांना नाहीं असँ har [ लिकणें] 
, खाळेरे-खीन. ल्हान सुळाच्या तोंडातून गळणारी लाळ घर- लिकटणे--अकि. चिक्की विसा 
ण्यासार्ठी गळयात अडकविलेला कापडाचा अगर रवराचा तुकडा.| लिकंडाव-पु. (को. ) लपंडाव. [ (टेक पडाव ] 


- -पु. (कॉ. इ, लिकडेमिकडं--लिखडे, लिखडेमिखडें ३० पहा. 
छाळे-न. जनावरास होणारा एक रोग. ळाळयो-प. (कॉ-) ति लपून बसण्याची जागा; दब्याची जागा; 


` सारखी लाळ गाळणारा मनुष्य. लि प्या 
णा = त “ह पिता जालासी । दडी; आडोश्चाची जागा. [ लिकणेन्लपर्णे हि. ] लिकणे-अकि. 
टाळणं, खाळचर्ण--क्रि. लाड करणं. “तुं पिता ली सा यी 


ग नल १/४ १0 किम पभ ने 
ह, उ कस (जंग) बहे र स सरे (मीक पदे) यांतन बंडू हा 
का कय | ) -दा १.१.८८. | शित होणे; ( श त र ब 
चिन्हा झाळी वेळो वेळां । भयानक। ' -दा ३.१०.५. दा न ता प नतष निस्तेजपणा 
` ` खाळे--न. घोड्याच्या सरोसरीस किंवा म्होरकीस खालच्या मरणवेळचा किंवा र दिव्याचा अंधुक उखे 
बाजूस एक अवयव असतो. ज्यास जेरबंद दिंबा दवासन वांधितात | मिचमिचीतपणा; फिकटपणा? भाल रफ कनः 
ते, ड ` | किंचित चकाकी; चमक; इच्छुकीः (करि राहे; होणें करणे; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri क 


लिकवणें ं २७०४ - ल्गि 


मनु >>> >> 

ं दिसणे ) ( लिकलिकी आणि लकलकी यांच्यांत भिन्नता आहे. लिंग--न. १ पुहिग, खी जननेंद्रिय; द््श्वि २ ( व्याकरण 
पहिल्याचा अथे चमक दिवा अंधुक तज असा आहे व दुस-| ज्रीपुरुषत्वभद; पिंग, ख्रीलिंग आणि नपुंसकलिंग अर्शी तीन 

ऱ्याचा लख्ख प्रकाश, झगझगीत उजेड, डोळे दिपवून टाकणारा लिंग ब्याकरणांत आहेत. ३ शंकराची विशिष्ठ प्रतिमा; इश्वर- 

प्रखर प्रकाश असा आहे). -वि. दिलकिछीत; थोडी उघडलेली. |प्रतिमा; रंकर; शिवलिंग. “ दुदेम काळासि जसा लेघाया - विश्व 

“'माडीवरीळ मंडळीपैदीं एक अमळ खिडकी लिकलिकी करून खालीं | नायका लिंगा । ' -मोभीष्म ३.३७. ४ आराध्यदैवत. तंव बैड. 
पाही. ' -नि ३४५. लिकलिकीत-वि. चमकणारा; छुक- पिठीचें टिंग । जो निगमपझ्ाचा पराग । जिये जयाचेनि हें जग। 

छकणारा; चकचकीत. मध्येंच चमकणारा; थांबून थांबुन प्रकाश-| च्छाया । ' -ज्ञा १७.४६. ५ रिंगाईँत ळोकांच्या नांवा- 
णारा; चंचल प्रकाशयुक्त. अंधुक प्रकाशाचा; जात आलेल्या तेजाचा. पुढील प्रति्ठावाचक शाब्द. उदा० सदलिंग; दादलिंग. ६ ठिंगा- 


लिकवर्णे--सक्रि. लपविणे. इत लोक गळ्यांत बांधतात तो शिवस्वरूप कवचसहित खडा. -७ 
` लिका--स्ीअव. ( कु. ) लिखा; उवांची अंडी. खूण; चिन्ह; लक्षण; स्वरूपवोधक चिन्ह. ." आतां, शांतीचें जी 


लिखड--न. ल्हान आकाराचा दागिना; वारिक दागिना. | लिंग । तें व्यक्त मज सांग।? -ज्ञा १६.१३६. ८ ( सांख्य मता- - 
भकः बारीकसारीक दागिना. (-अव. ) प्रमाणें ) का सृष्टीतील चिच्छक्ति. ९ (छ.) सनक उपाधि; 
मिखडीं, ज्याच्या योगानें मजुष्य बांधला आतो-त्याची स्वतंत्रता जाते- 
लिखण--सक्रि.,( काव्य. कुण. ) लिहिणे. [ सं. लिख्‌ ; हिं. | अशी गोष्ट; अडचण; त्रास. ( क्रि० लागणे; अडकणे; असणें). 
ल्िखिना ] छिखन-न. १ लिहिणे; छेखन. २ लिहिलेला कागद; |[ सं. लिंगऱ्स्चालणे, हारणे]लिंगविभक्ति संभाळून बोलणे- 
लिखाण; लिहिलेले पुस्तक. [ स.] लिखा-पु. १ लेख; दस्त-| व्याकरणशुद्ध वोलणें. ०देह-छरीर-पुन. सुक्ष्म देह; वासनात्मक 
ऐवज. २ हिसेवाच्या; नोंदीच्या ( वह्या ). ' यजमानङत्याच्या | शरीर. मन वुद्धि, दशद्रियें व पंचप्राण इतक्या सतरा तत्त्वांचा हा 
लिख्याच्या व नामाबळीच्या वह्या त्रिवगे सरकत्यांनीं नेल्या | देइ असतो. ' जाल्या लिंगशरीराचा भंगु । चुके निरयस्वर्याचा 
आहेत. ' -वाडशमा ३.६४. स्ह० एक लिखा हजार वखा. ( बखा | मारु । स्वभार्वेचि । › ०भद्र्‌-न. कीर्तिसुखादि विशिष्ट आकृति; 
हें रूप वका 'वक' चे अनेकवचन. आहे. यमक साधण्यासाठी क चा यंत्र. ' वोडविजेति लिंगभेद! नवीं नवीं । ? -ऋ ७८. ०सेद- | 
खं झाला ). लिखाई-सरी. १ लिहिणावळ; लिहिण्याबद्दळ द्याव- प. १ सूक्ष्मदेद्भेद; छिंगदेहाचा भेद. २ पूज्यांचा उच्छेद. ' हँ 
याचें मोल. २ -रेख्न; लिहिणे. ३ हस्ताक्षर; अक्षर, लेख. | झुंज नव्हे प्रमादु । एथ प्रवतैलिया दिसतसे वाधु। हा उघडा छिंग- 
लिखाण-न; ऊेख लिहिणे; लेखन; हस्ताक्षर; पत्र. लिखापटी-| भेदु । वोढवला आम्दां।? -ज्ञा २.३१. ३ वैषम्य; विषमता; 
खी. ( खा. ) वारंवार पडणारा पत्रव्यवहाराचा ञास. लिखा: | फरक, भेद. ' तेथ मी नमस्कारा । लागि उरो दुसरा । तरी लिंग 
.पढा-पुसा-इ. १ कायद्याचे, फिर्यादीचे, सरकारी कामाचे | भेद पऱ्हा। जोड जावों । ' -अग्र १.५१. ०भेद्‌ विशिष्ट आकः 
कागद. २ दस्तऐवज; लेख; सनद; लेखपत्र. ३ (सामा.) कोणः | धेण-न. भिन्न टिंगांच्या माणसांचे परस्परांकडे आकषण. आतां 
। (> ळेख; लिखाण. -वि. पुशिक्षित. [ दिं. लिखना-पढना ] | पुस्तकें वाचून छिंगमेदविदिष्ट आकण असे मी म्हणेन. '-इुे 
i य कागदावर ल्हिलें जाणे; | १०१. ( इ ) सेक्सूचुअळ अट्ॅक्शन्‌ . ०वत, गा 
oR सवा ) अ ळी लिखाई; लेख | शिवाचे उपासक. हा एक पेथ आहे. या पंथाचे कोड 2 
ही अश यि; चित पच ह 5 र ( हातांनीं लिहि-| घालतात. ०ब्रण-पु. टिंगक्षत; शिश्राला'पडणारे चट्टे. ०४ “3 
_ १ लिहि, २ र पा > व ११३. -वि. न. टिगदेह; सुद्मशरीर. याच्या उल्ट स्थुल्श्रीर. गा 
/ 2 TNR monde खाटढळे चित्रित, [ से. ] (निदेने ) छिंगाची पूजा करणारा; छिंगाईत. छिंगशा-वि. (कः 
र वा पत्री जिह मजकूर; एखाद्या पत्राचा, लेखाचा |चेंगट्या; धिमा; थंड; मंदगति; आळस; काम करण्यांत मे 
- चथे-सारांश-उददेश ३० लिखे-न, लिखाण; लेखन. ' वसोन | रिंगस्ता(स्था )ई. लिंगिस्ताई-खी. ( को.) मेद 
ससांग लिखें करी । ” -दावि २५ १. [ स. लिख़=लिहिणे ] आळशीपणा. कोणत्याहि कामांतील थंडपणा; घिप्सेपणा. ल्गि 
' लिखा--लीभव, उवेची अंडी. (-एव.) लीख. [सं. लिक्षा;| डणे-गकि { नदि डी बिले; न निधे 
ग्रा. लिक्खा ] लिखी-खरी. लिखा काढण्याची लांबवर dh -( PE Re isis चं वासना 
i ; चट फणी, | असे लिकर, लिगाइईत-लिंगवंत पहा-लिगाध्यास न) 
- - लिख्या--वि. बारीक; ल्हान (डोळा). [सं. लिख्या oN , 
त । 1 9 ). [ सं. - | लिंगाइँत; लिंगडा. ' पथ क्रमति नित्य बरोबर लिंग्या 


1 


८८-७0. Jangamwadi Math Col नशा Rea by eGangotri 


—— RI MEE FO >. £ 


न्ट च्छ इज्य — ———— 
. लिगट( ड )ण--सक्रि, चिक्रणे; लागणे; स्पि, * अश्र) लिटी--खरी ( 
चश च क य 3 “डा व > कों. अगदीं ल्हान भां ची जात; ल्ह्वा न 
भारांमार्गे लिंगटले । उन्मत्त नायभार उठावले । ? -ह २२.५३, | फळ; विर. य यी 
* मीपण सांइनि छिंगटा । ' -दावि ४१६. ॒ लिडयिडणे--अक्रि. लडवडणे; इणे; दिलेपणामुळ झोके 
ढिलावरणे, -सक्रि. माखणें; शिइविडीत होणं; लडवडीत 


लिंगड--जी. (हेट. ) निरुँडी; निगड; एक वृक्षविरेप. 

लिंगडेझगर्डे--न. ($.) खोट्या भांडणानें स्वाथे साधणे, होगे; «पेटले असणे. * नरकाचे कोठार भरळें । आंत बाहेरी 

भ ड लचांड; लटांवर; करकर; अडचण; पंचा. | सिडविशिलिं। ›-दा ३,१.१८. [ लडवडपं ] लिड चिडीत-वि. 
i बंधन; संकट; कोणतेंहि चासदायक काम किंवा परिस्थिति. | १ लडवडीत; शेण, माती इ० नीं माखले, भरल, २ बिले; 

सं कराळ तें नेणे । लिगाडाच्या झु । ' -दुगा १२५४. २|छर्छुरीत; हलतांना दुरकुर आवाज होणारें. 
चिकटा; चिकटपणा, “ तोही ( गुळ) उेवितां लिंगाड घरी |! हछिड्या--वि. (राजा.) शरीराने अशक्त, रोड अरे (मू) 
-एमा १६.१९. लिंगाडी-ड्या-वि. लचांडलोर+ खोड्साळ;| लितर्ण--क्रि. ( महानु.) माखणे; माखरेलें असण, “ घे 
उलाढाल्या ; कचाट्या; भांडण लावणारा; भयंकर भानगडी कर- | आइ । आंतु तही लीतैल। ! -इष्ठांतपाउ ४४. [ लिपऐें]  . 
णारा. ' देव लिंगाड्या देव लिमाड्या । तुका म्हणे भाड्या देशे| लिथन--न. दुसऱ्याकडून यावयाचें येणें येईपर्यत त्याची 
ठ्की।? तुगा ३६९९. ‘ वस्तु अडकवून उेवण्याचा इक, 

लिगाड-न. एक कसरतीचा खेळ. ( क्रि० टोचणे ). डणे--अक्रि, बरवटणे; भरळेछा असणे; माखळेला 
“ लिंगाड इत्यादि कसरतीचीं कामें वायकासुळे करून दाखवीत. ! | असणे. ` कामकोधें लिथाडला। तो कैसा म्हणावा भला । ? -दा 
-स्वप ३१. १.१.२५. 

लिगी--खी. एक औषधी वनस्पती. | लिथाडणें--उक्रि. लाथाइणें; पायाखाडीं तुडविणे. ' योर- 

लिंगोरची--ली. लगोरीचा खेळ. (हा शब्द प्रचारांत|पणासि पाडिलें । वैभवासि लिथाडिरुं। ' -दा ५.९.३८. [ से. 
कमी आहे) ( -अव. ) लिंगोरच्या. कत्ता ] 

लिचक, लिच्चक--वि. (ना. ) दिरिंगाईचा; चिकट; वेळ-| लिथियम--यु. एक धातुरूप रासायनिक मूल्दरन्य. या 
मोड्या. ०्घणाणा-पु. (ना.) कामाचा घातळेला घोळ; कामांची | धातूचा रंग रुप्यासारखा असून हा धातु पाण्यापेक्षा हल्का आहे. 
खोटी; काम लांवणीवर टाकणे, < - हा इवेंत ठेवल्यास गंजतो. लिथियमयुक्त पाण्याचा उपयोग 

लिचं(चां)ड, छिचांडखोर-- लचांड, छचांडखोर इ० संधिवात झालेल्या मजुष्याहां औषध म्हणुन देण्याकरितां कर- 
पहा. तात. -ज्ञाको (छ ) ४१. 

लिचपिच--क्रिवि. वेताची छडी, बारीक काटी; शिमटी,| लिदवळ--वि. (कों.) १ घोड्याची लीद खाणारे ( जना- 
इ्यादीस जो एकदम वांक येतो त्याचा निदशीक शब्द. खिच-|वर ). २ ( ल. ) छाचखाळ भाडोत्री; हलकट; पैशासाी घाणे- 
लीक १ लवचीक; वारीक; थोड्याशा भाराने सुध्दां लिच-| रडे भ भला /[ लीद ] लिदाड-न. घोड्याच्या छिदीची 

ल्वणाराः ट्रे क; क्षीण; रास; उ रडा. 

दुबैळ; न्तेन उह न i लिघा-क्रि. ( आ घेतला. “ तिनी पोटीं जन्म 

खिचाड--न. (कु. ) नेत्रविष्ठा; चिपड, र्घा. २ -मसाप २.१. [ छेणेन्ेणें ] क 
` लिची--खी. एक फळझाड. हीं झाडें बंगाल, लखनो, लिनेट, लिनत--स॒. एक पक्षी. -प्रा ध व्र र 
अळाहाबाद, सहाराणपूर या प्रदेशांत फार होतात. याचीं फळे| लिपडा--वि. निप्राण; अशक्त; कमकुवत; बारीक; रोड. 


इक्या रंगा काटयांनी नीला आंबट-गोड] लिपंडाव- उ. लपेडाव पहा. ट 
चीं बारीक काटयांनीं युक्त व रु (र (च आत ल 


असतात. ( कु. ) कांट्यांच्या शिऱ्यांची वई; कुंपण 
द ठ गिः « घेतलेला वलिंपण--न. a s ° 
भिमा (ना )डा-पु. ( चा.) अंगाला छिएण--ली. १ लपण्याची जागा. २ झांकण; आच्छादन; 


र ज्र लिपणे ~ लपणे; लपंडाव. 
_ लिचोड--प. (ना व.) पिसुः घाणेरडेपणासुळे मदुष्याच्या | [ टिपणे ] लिपणी-खी. ( कों. ) लपणे; 
पै होरांच्या अंगावर दोणा dr लिंपण--नली. १ धान्य वरे नासु नये hs कणगी इ० 
र्ण --अंक्रि, चिकटणे; विलग; चिकटून वसणें. [लिक भांड्याला चिखल, शेण इ० चे दिळेठें सारवण-लेप-आच्छादन, 


- ऐी-खी, सारवण; लेप; आच्छादन; 
पासून वषेच्यत्यासाने ] CC-0. Jangamwadi Math ८०७, पाल्णे ) .०.दिपूर्ण ; र 


पग > क्ट लिवका 
न ooo 
'माखण. ३ सारवलेली स्थिति; माखलेली, जेप घेतलेली अवस्था. लिंब--पु. १ कइनिंब. २ वक्षाणा निव. [ सं. निम्ब; परा, 
४( ल. ) कुभांड; किटाळ; बाढंट; दोष; कलंक. ( करि० लावणें ). लिम्ब-किंवा निव ] 
[ सं. लिपू=छिपणे ] लिंपणे-न. कोठ्यास दोण थापून वंद करणं;| लिंबडश्ा--पु. कइनगिंव. 
छिंपण अभे १ पहा. ' सवदी धान्यासी लिपणें घालोनि । ? -राम- लिंबन्द्दाण--न. नवऱ्या मुलाच्या किंवा नवरीच्या आजीला 
`- दासी २.१३६. लिपाण-न. ( कु. ) चोरांस चढता येऊं नये | तांदुळाच्या पिठाच्या लिवाएवढ्या गोळ्यांनी व पाण्यानें घाळ- 
म्हणून नारळीच्या झाडाला केळेळे कांटेरी फांद्याचें वेन, . |वयाचें स्नान. झुलाला लमा आधीं व सुलीळा ख्मानंतर बरातीच्या 
रिं( लि )पणे--सक्रि. १ लेपानें बुजविणें; थापे; चोप-| आधी हें श्न घालतात. ही चाळ हवसाणांत आहे. -मसाप 
इणे; भोळे, खळ्या इ० बुजून पडलेली भित, कुड, वीळ ६० ना] 
चांगळें होण्यासारखें हेण, चिखल इ०चा लेप देणें. २ चिखल, | लिंबलिबीत- बि. ` १ लवलबीत; पाणु पाणेरहेला; 
चुना इ०्चे गोळे मारून चूल, ओटा इ० रचणं-तयार करणे- र th २ विलबिडीत; अति पिकून मऊ झालेला; थल्यलीत. 
घालणे. ३ भिजणे; लिप्त होणे. * तो कर्मं करी सकळ । परि कमै-|` = a (खुनी 
बंधा नाकळे । जैसें न रिपे जळीं जळे । पद्मपत्र। ' -माज्ञा५.५०. आ लिता, कियारा किष लवती 
३ (ल. ) दोष लागणें. ' परी त्याचेनि वेव्हारें न िंपिजे तो । ” बूण/ लर, षार, लिंबाजी, खया एख राड 
जप्‌ १.१०८; त - व्य हे सवे शब्द लोकांच्या क्क महती ज्र निंव- 
` LS _ होण, निवा इ० शब्दांची अशुद्ध रूपें होत. म्हणून निंबलोण इ० | 
म अक्ति, लपणे; दडणे; लपुन किंवा दइन राहणे, दहा. (बू तोंडावर फुटणे-तोंडावर तजेला, खटवी ये 
ह अस गया | र ] न तोंड तेजस्वी दिसणे. “ अलीकडे त्याच्या तोंडावर लिंबू फुटले 
स्री. १ ळेखनपद्धति; हस्ताक्षर; अक्षरें. २ लीप; 


आहे जसे कांहीं. ' 
भाषेतीऊ निरनिराळ्या घ्वनींचें पृथक्करण करून त्यांपासून वणे- 


लिवा--वि. १ दुवळा; अइ/क्; कमजोर; लेवाड्या. २ है 
माझाझुक्त अक्षरें तयार झालीं त्यास लिपि ही संज्ञा भहे.| किंवा कमजोर बांधणीचा. 

५ भाषा; लेखन; लेख. ' इही वोधारची रोप छंचिशीं । सुखाची | लिवाज--पु. थाट; ऐश्वयै. ' मोट्या लिवाजानें गोरे दँपांत 
` लिपी घुसिली । ? -ज्ञा ३.२५४. ३ रंग देणं, भरणे; चित्रें काढणें; |रेसिडेन्ट साहेबांच्या बंगल्यांत । ' -गापो ११८. [ अर. लिबास ] 
` आकृति; चिन्ह. ४ लेप; माखण; सारवण; ठिंपण. [स.] ०मात्र- | छिंबा(स)रा--य. १ निबाऱ्याहून निराळें, एका जातीचे 
`वि. निर्थक; तथ्य नसलेले ( पुस्तक खाण ). स्ह० लिपिमात्र झाड. २ निवारा दादि अर्थ आहे. 
` पुस्तक योनिमात्र क्ली. ! ०ळेखन-न. कारुनी; लिहिण्याचे लिवा(भा )स--पु. १ वेष; पोशाख; पेदेराव ने 
"काम, ( राजदरबार किंबा समाज यांतीळ दर्जा दाखविणारा ) पोशख. 

लिप्त--वि. १ माखलेले; सारवळेले; लेपुप्क. २ व्यापलेला; |" नारीचे दिपले डोळे लिभास पाहून । ' -पळा ७९. २ ख 

पूणपणे गुरफटलेला; (करांत, अडचणींत ) सांपडलेळा. ३ दूषित; | जमा; डोळ. [ अर. ल्विस ] लिवाखी-वि. खोटें; इ 
गुन्ह्यांत सांपडटेला; गुन्ह्याचा आरोप आलेला [सं. लिपू=छिंपणे ] | वनावड; तकलळुवी; कपटानें बनविलेले. “ हे नकल लिबासी आहे 

लिप्ताळा-वि. १ गुन्ह्यांत सांपडळेला; गुन्ह्याचा आरोप आलेला; रा ३०-६२. | ~ 3 

दूषित; एखादा त्यांत गोंबळा गेलेला, गुरफटलेला. २ ओझाळा;| लिणे अक्रि. ( गो. ) ढुंगण पुणे; गुदश्रक्षालन स 

मिंधा; अंकित; अधीन; दुसर्‍याने केलेल्या उपढारांनीं मिधा |. .छिमळेट--न. लिंबू व साखर यांपासून FE 

बनलेला; उपकाराच्या ओझ्याखःलीं वांदटेला. लिप्ताळणे- 
अक्रि, दूषित होणे; वाघा पावणे; अंगावर येणे, शेकणे; दोषा- 
रोप केला जाणें; किटाळ, गुन्हा, आरोप केला जाणें. 
स डि लोभ; मिळण्याची इच्छा; आकांक्षा. [ सं. ] 
पष्टु-वि. मिळण्याची इच्छा करणारा; आकांक्षी; लोभी; लिलाव 
_ शोधणारा; मिळवू पहाणारा. [ सं, ] र * करणारा; खिलांव पुकारणारा. . वांकणारा! 
न लिवका--वि. ( को. ) १ लवचीक; लवणारा; ॒ 
लिफाप-पा-फा-यु. पत्रवेष्टन; पाकीद; लखोटा; मळ- | लवका. २ (राजा. ) ढिला; सैल; अंगांत बळकटी जसले | 
र्लक््य्‌ भर, ह्र्फाफा - » 7..C©-0..Jangamwadi Math Colle जिडत्रिङ्रीच 4 ऽब} ५०॥ FF: द PS 


लिलाम, लिलांच--प. १ हरास; हरराजी;' 
सवात जास्त क्रिंमत बोलणारास माल विकणे. २ (वे: दि | 
तऱ्हेने विकहेला माल. [ पोघै. निलामु-] “दारा 2 | 


छिवचीक ` ॒ २७०७ . 


ऱ््त्य्या लीला 
किवचीक-- वि. लवचीक; ताणा जाणार 0 ण याप लवचीक; ताणला जाणारा; वाकणारा; र 
लब्रणारा; लवका. - ;| _ लिक्षा--खी. १ लीख; उवेभ अंडे. २ खतखशीचा दाणा. 


६ मोहरीच्या दाण्याच्या एकपोड्शांश वजनाइतड परिमाण. 
-सक्रि.। ली--खी. रुख. लिही पहा. ' तेवी हे गोटी दिमोन आली । 

कायेझारण कर्त्याची वोली । आर्धी कत्यांच.चि जेथे ली पुसिली । 
तेये कायेकारण काइसें । ' -स्वादि ८. ३.५६. [ सं. लिख ] 


लिवणं--च. ( कृण. ) लिहिणे; विद्या. लिवणे 
( कुण. ) लिहिणे. [ सं. लिप्‌. -भाअ १८३४, ] 

लिवलिवणे--भक्ति. इच्छिणे; इच्छेने हालणें, वळवळ करर्णे; 

तुरे, जीभ फार ल्विलिवते आहे. * लछोक-खं--खी. १'उवेचं अंड. २ रेशीमझंठ इ० रेशमाच्या 
लिवलिवीत--वि ताठ नसलेला; लवचीक; मजबूत नसलेला; | विणकामांत मध्यें रेशीम घः न भरे गेल्यामुळें मध्यें मध्यें दिस- 

चिवट; स्थितिस्थापक; मऊ आणि ढिला; सदु आणि शिथिल, |णारा वारीक पांडरा ठिपका. [ स. लिक्षा; ्रॅचजि. लीख ] 
लिवा--उ. जिल्हे. [फा.] -सुसरमानी मुलखांतील सुशाफरी.। लीची--खी. एक प्रहारचे फळ, रही फळे बिह्दारमध्यें पुष्कळ 
लिग्हणे--सक्रि. (काव्य ) लिहिणे. ` लिव्हलिव्होनि कवण | होतात. लिची पहा. 

सुरत । २-दावि १८०. छीद्‌--जी. १ हत्ती, घोडा, उंट, गाढव, इ० ची विष्टा; 
लिखा--ली. वारीक कणांची दमट साखर; पिठी साखर. | घोड्याच्या ठेंड्या. २ एक वेल. [ हि. दा. लद्वी; गु. लीद ] 
लिसाळ--वि. ढिसाळ; थिलथिलीत; फोफशा. लीन वि. १ मिसळून गेलेला; एकजीव झालेला; गुप्त; ल्य 
लिसंख--न. ( यो.) परवाना; परवानगी. दुकानाचे | पावलेला. * प्रलयीं.सबै प्रपंच ब्हसवरूपीं डीन होती. ? २ नम्र; 


स्स काडला मु ¦ ? [ ई० लायसेन्स ] आदरशील; सौम्य इत्तीचा. “साधपार्शी लीन न्हवे. ? [ सं. ली=, 
लिहण--तकि. ( प्र. ) लिहिणं पहा. [ सं. लिख ! भेटणे; चिकटून असमे ] ळीनक्ररण-न. ( नृत्य ) हाताची पता- 
लिहाज प॒. छ्ीपणा; लवाडी; फसवेगिरी; ढोंगीपणा. | कांजलि करून वक्षःस्थलावर ठेवणे, मान उन्नत करणें, खांदे किंचित, 


[फा.] वाकडे करणें. 
लिद्दा( इ ) जञा--अ. म्हणून. -आदिल्शाही फरमानें. [फा.]| लीप--खी. लिपि पहा. लखनपद्धति; अक्षरें रिंबा वणे 
लिहिण॑--सक्रि. १ अक्षरें काढणे; लेखन करणे. २ रचर्णे; | लिहिण्याची पद्धति; उच्चारांत येणारे निरनिराळे वणे कांही एक 
रचना करणें; ग्रेथरचना करगे. ३ चितारणे; चित्रित करणे; आकृति, संकेतानुरोधानें रेषा-चिन्हरूप लिहिण्याची पद्धति. [ सं. लिपि ] 
चित्र काढणें; वेलबुट्टी काढणं. “ पत्री लोकत्रयींचे पुरुष लिहिन ते| लीला-ळा--ली. १ क्रीडा; खेळ; कौतु; मौज; गुण, 
त्वां पहाया वसावें।  -मोळूग ६२.१७.२५३. [ सं. लिखू : प्रा.|' वु्तावी हरीं तेचि लीळा वदावी । ' -वामन, भामाविलास, 
रिद ] ०पुलणे-न. लेखन,वाच , हिशोब, इ० विद्या. लिहिळं | ( नवनीत पृ. ९८ ). २ सहज घडणारी क्रिया; स्वाभाविक गोट- 
न पुसले-न. १ कायद्याचे डवा सरकारी कागद; लेख; दस्तऐवज; छृंति. “ जयांचिये ठोठेमाजीं नौति। जियाली दिसे। !-ज्वा ९. 
'सामान्यपें लेखन. [ लिहिग द्वि.] स्हू (गो. ) लिहितां | १५२. ३ (लीलावतार याचा संक्षेत ) विष्णूचा अवतार. -क्रिवि. 
पुसता, चारी दप्तरां चल्यंतां ( अष्पैठ़ मनुष्यास उद्देशून योजि-|( काब्य ) सहज; स्वाभाविश्ष्पग; खेळांतल्याप्रमार्णे- * लीला- 
तात. ) ०वाचर्णे-न. लेखन अ!णि वाचन. लिहितांवाचतां |कमल घेतां हातीं । कृःगचरण आठवतो । ' -एल्त्र ५.६६- [ सं. ` 
येणे -वाचन करतां देणे; लिहिग वाचणे जाणणे. साक्षर, | लीला ] लीळलाधारी-पु. अवतार घेणारा. ०्चारिज्-न. 
इशित, होगें. लिहिनावळ-ली. लिहिण्याची मजुरी; लिहि-| सहज केलेला चमत्कार. “ रविकुर्ळी अवतन्ला शरीर । देसे केले 
करितां दिलेला पैसा. लिहिता-वि. लेखक; ग्रंबबर्ता; ठिहि- | डीला-चरित्र । ' -रावि १.१०३. ग्मुद्रा-खो. खळच्र वि 
गारा. ‹ जनादेनची अंय लिहिता । सत्य सवथा हे वाणी । ! आनंदी ` चेहरा ( अजदाराच्या कावखवाऱ्या “सक आझाळू 
"एस्स्व १८.८२. लिही-ली. लेख; लिपी; शब्दोच्चार. ' जेथ | चेहऱ्याला उद्देशून कुत्सितपणे उपयोगांत आणण्याखेरीज इतर 
अन्दाची लिही पुसे । तेणेसी चावळों वैसे। ! -अग् २.२८. | विशेष उपयोग नाहीं). ०चिग्नह-पु- ललेन बारण करु शरीर; 
सिहिली-न.अब, सनदा; लेख. ° अघमीची अवघी तोडी । भक्तांच्या इच्छा 7 दती A केलेला देइ 
दोषांची [टिटिो फाडी । सज्जनकरवी गुढी । सुखाची उभी । | ०विग्रही-. लीलेने देह वारण करणारा: नजम देइवारी झालेला. 
ष ४,५२. i ‹ तोचि जाइला जी साकार। लोलाकिमही श्रीक्षष्ग । * -एस्स्व 
१,२०. लीलांजन-न. नोरांजन. ( लीला+अंजन] लीला- ` 
घारण-न. लोटावतार-पु. लीलेने वारण केला अवतारः 
विष्णुर्न केवळ लीला म्हून चत्लेला अवतार [ लोला+अक्तार्‌ ] 


राखी. खळ; मौज; करमणुदीच्या गोष्टी वरणे. [ से. | 
वाईराकडे डि फिरणे -वदळण-पालटर्णे-अकि, ( चांगल्या पासून 
°= किंवा त्याविरुद्द ) वळण; दिशा-मागे बदल 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लोली २७०८ म जुग 
ल 
छीलावती-जी. खेळकर-विलासी स्री; चंचल दाई; कामचेष्टा 
करणारी ख्री. २ भास्कराचार्योचा गणितशचा्राबरील ( त्यांच्या 
याच नांव्राच्या मुलीला उद्देशुन लिहिलेला ) सुप्रसिद्ध ग्रे, 
लीळी--ली. हि.वें केळे. -कृषि ९०. [ शु. छीछ=हिरवे ] ils | ध्या 
लुकडईे-प. ( सोनारी ) गोळा. लुक्णा, लुकाना-वि. दडलेला; लपलेला; झांकलेला, 
` लुकड-डा-ड्या-वि. इश; रोड; वारीक; बि हिं. छक्राना ] 
` लुकड-ण, ळुंकण--न. चिकटवण; डिकवण; एक चिकट| लुकलान--न. (प्र. ) ससान. जड 
पदाथ, दगड, का इ० चा सांधा बसविण्याकरिता शेंदूर, राळ, चुना, | लुख--खी. १ उन्हाचा तडाखा; तिरीप (क्रि० छागे ).२ 
मेण ६० पदाथ एकत्र कलन तयार केलेला रांधा; रोगण; तकाकी | ( गरम पाण्याची ) वाफ. 
आणण्याकरिता लावावयाचा पदाथ. २ रांध्याचा केलेला खेप, लुखुलुखु क्रिवि. हाल रा; डळमळीत; दिला; ल्टप- 
आवरण; पूर. [ ते. अळुकस्वराची जमीन किंबा कूड शेणकारयाने | टीत ( खांब, खुंटी, यत्र, मनुष्य इ० च्या हळु, मंद, निःसत्त्व 
सारवणं अगर ती क्रिया. ] ड रीतीचा निदरीक रश), रुढुजुड; लटपट. (क्रि० हालणें; करणे ). 
लुकलुकणे--भक्रि १ चकचकर्णे; चकाकर्णे चमक; झळ- जुन. १ (विशे. मुवरेत रूढ) छे, २ (कों.) मेणका- 
कणे, २ टिकटिक; ( उजेड ) लहान मोठा होत राहणे; एक- | पड; कपडा. ळुगटाडु( चो )$-कि. (गो. ) कापडावर बारणि- 
सारखा नसे; खिकलिंकणे, ३ ( चेहरा ) तेजस्वी होण; खरवीत | तन रंग देणे; मेणकापड तयार करणें; कापड मेणानें मडविणे, 
होणे; तेजःपुंज दिसणें. सि. लोक्‌] छुकलुकी-ली. १ चकाकी; लुग. १ बायझांचे वन्न; साधारणतः सोळा हात लाब 
तेज; चमक; झळक; लकलकी. २ दिव्याचा चंचल प्रकाश; विझत 5 So SN MS यी 
आलेल्या दिव्याचा कमीजास्त होणारा प्रकाश. दे (ल. ) मरण- त वतर मानाचा रो, खर 
I SRP (नेहरा. तडे ६० द) पळेल पारील यांनां पूर्वी वें देत त्यांना छगडीं ही संज्ञा असे. “ऐसे 
उवरबीतपणा; तरतरी; झळकणारी खर्वी. लुकलुकीत-वि. १ Ne or 
अकाइणारा; चमकणारा; शळक्गाराः २ इष्ड 7 = वनमाळी । कीं हे पा वो उष । ' -कषा ५.१३.१३, ' छुगडीं 
आलेला; फडफडणारा; चंचल. (दिव्याचा प्रका. ) ३ चकाकणारे 


तेजस्वी ° दिलीं हेजिवाळा ।? -ऐपो १३. [सं दुकूलम्‌ -ड॒गूलम्‌ -छपूड म 
वमकणारे; ; टवरीत; तकतकीत. ( डोळे, चेहरा, झाड, इप -भाभ १०३३. सु. छग, प. छगिडो म्ह? सात द 


३०). -_ | टे उघडी=विधुलतेचा योग्य उपयोग न करगे; विपुळतेचा उपः ` 
` छुकसान- नशी. १ चुक्सान; हानि; तोटा;नाश. २दुखापत; योग करितां न येणे. «खण-पु. गे फाडून पेखेला खण, 
जखम. -वि. अशक्त; निवेल; रद्दी; किरकोळ; निःसत्त्व (प्राणी, . . क्रि. १ निल दोगे; िःसत्व, कमजोर, अश 
पदाथ ). [नुकसान] छुकसानी-सी. १ नुकसान; तोटा; नाश; Co it र 9 वि २ त्रस्त होण 
` ३ हानि ( प्राणाची किंवा पदार्थोची ) ३ अशक्तता; निवैलता; ६7 दो्तचाल्ता न यण्यासारङ ` 
केराळणे; दमे; थणे, [ लंगणें, ठंघणे ] 


निःसत्त्बपणा; 
| ड कट पदार्थाचा 
लुका-क्का--वि. १ रोडका; कृश; सडपातळ ( माणूस );|  छुगदा, छुगदी-धी--इखी. मऊ व ल्द 
भरतुकडा. २ पूत; कपटी; च्या; नीच; सोदा. ३ कोणत्याहि | गोळा; वांखेल्या, मळलेल्या, निबलेल्या पदार्थाचा गोळा; 
| कणिक, पाळा, ओली माती इ० चा ) गोळा; लगदा. 


कामास गेला असतां तेंन करितां रर करीत माघारा येणांरा; दैव-| ७२ | 
चातुर्यादि हीन (मनुष्य). [ अर. छक्का] सद समुद्रास गेला छक्रा| छुगर--ली. उंबराच्या जातीचे एक मोठे झाड. 
तों इन, | छुगळुगीत--वि. ओठा ब मऊ दमट व मळा लिग 
. छुकान--न. इस्तीचा एक डाव. आपल्या मानेवर जोडी- ( लोणी, ओळी माती, कणिक इ० ). 

दाराने हात ठेविला असतां त्याच बाजूच्या आपल्या हातानें लगन. १ खुरटलेळें ब वारीक असँ ( जोंधळा 
जोडीदाराची कोपराची लवण आपल्या पंजाने धरून आपला | गह इ० च॑) कणीस. २ (कपडा, दोरखेडें यांची ) रार 
दुसरा हात जोडीदाराच्या मानेवर ठेवुन जोडीदाराच्या कोप- ३ कुंचला किंवा इतर केसांची वस्तु यांचीं टोक; झिजेल 
राच्या ल््रणीत टेविळेल्या हातानें त्याचे कोपर बर झटका देऊन | झिजलेला, घासलेडा, दगडाचा किंवा झांकडाचा तुकडा. 
फिरवून जोडीदारास चीत करणं. [ हि. छक्रास्इलविणें ] 


पह्वा. 
>C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लुकुलुु--क्रिवि. छु पहा. 

लुक्कड--वि. अशक्त; किरकोळ; रोड; सडपातळ; कुश: 
्पेचच-यु. कुस्तींतल्या एका पेचाचें नांव. 

लुझण--न. छरुग पहा. ०पेंच-घ. कुस्तींतला एक पेंच, 


i बाजरी, |! 


टोंक | | 


-) 


"आसा ठार मारणारा एक जीव. HE 


लुंगा Fe २७०९, 
म तात 
लुंगा-इ. १ ( राळा, नाचणा, राजगिरा इ० ) धान्याचे 
लहान कणीस. २ सिंगल; घोड्याचें पोर, ३ लहयावददर चुकीचा 

प्रयोग. [ दे. डग ] छुँगा, ळुंगापुंगा, जुंगाझुंगा-वि. १ ५७. २ तोडणे; फाडणे, ओरवाइले: उपर. ‹ द $7 
बारीक; छ, निःसत्व; खरख्लेले ( घान्याचे कणीस, पीक ). २ मच बादी । पा a का क ह 
(ह.) अशक्त किरकोळ; सडपातळ; वारीकसारीक; बुटका; गरीव | छ्‌] I 
(मनुष्य, आणी ). “ शिंद्याचा ज्यान बत्तीस फ्रेंच । ना छुंगा।? लुचपत--खरी. .अन्यायाची आप्ति; धन्यास न कळवितां 
ऐपो ४२२ ३ सामान्य; हलका; कमी योग्यतेचा. _ |चोरून खह़ेछा पैसा; आडमार्गाने भिळविरेछा पैसा; लबाडीने 
लुंगाई--खी. वायको; खरी; नारी. “ गुजराथ किद्दो हिंदु- मिळविलेला पेसा; लांच. 
स्यानापासुनि भाणली छगारे। ? -सला ७२. [ हिं. ] लुचपर्णे--अक्रि. गडे; उडत उडत चालणे, लंगडत ` 
लुगारणे, लुंगाडणे--सक्रि. ठरणे; छवाडणे; नागविणें; | चालणे; थांबणे; थवकत चाटणे, लुचपत-तां-किवि. रगडत; . 
फमवून घेणें. छुगारणी, ळंगाडणी, लुगारा-ली. लूट; | थांबत; थवकत; उडतउडत (क्रिश चालणे; जाणे; करणे). 
नागवणुक; फसवणुक; छवाडणे. जुगारी-रू, लुँगाडया-वि.| . लुचया--लीअव. चिरोटे; एक पक्वान्न. “ फेण्या खाजी 
डगर; छरणारा; नागविणारा; पेंढारी; विशेषतः टिपूकडील कानडी | करंजी मरदुतर ड॒चया दाकेरेमाजि घोळी । ! -किंसुदाम ३४. 
पेंढारी किंवा वाजारखुणगे. हे लोक शत्रूकडील लष्करांत छरालूट लछुचर--ज्नी. ( राजा.) ( आंबा इ० फळांमध्य असणारे ) 


; लुच्चा 
म्भः msm 

(1 *e ~ 
खु(छु)च्णे-सन्रि. १ चिमट्याने केस उपटणे; केस काढणे. 
केशरगश्र इचतां देखा । क्षपणिक तैसे भासती । ? -सुआदि ६. 


` कीत.-ख २०९३. - तैतूचें जाळे; रेषा. : 
`  लुगारी--जी. लोळण; लोळणें, [ सं. लुंग्न ] लुचलुचण--सक्रि. पंजांत घरून ओढणें; नखानीं ओरवइून 
` खुगी--वि. ल्हान. - घेणें; पंजांत धरून फाडून घेणें, ह 


लुंगी--श्ली. १ चारपांच हात छांवीचें गडद निळ्या किवा लुंचाडर्णे-सक्रि. छवाडणे; - दुसऱ्याची वस्तु बळजवरीने 
तांवड्या रंगाचे कमरेंभोंबतीं युडाळण्याचे मुसलमानांचे लहानसे हस्तगत करणे; वुचाडणे; छट; नागविणे. “ दिवाणाचे शिपाई, 
बल्न. २ पंचा; धोतर; अरुंद व लांव कापडाची पट्टी; लंगोटी; | काजीचे शिपाई वगेरेनीं तीं वांगी छच्चाइन घेतलीं. '-तीप्र ८७. 
नेसण्याचे वञ्न; काचा; पायजमा; पटका. ३ (व. ) न्हावी इजा-|लुचाडणी, जुचाडणूक-त्री. लूट; उबाइणे; छरारूपणा; 
मतीचे वेळीं अंगावर केंस पह नये म्हणून वापरतो तो कपडा. ४ | नागवणूक. ; आ 
वाजरीचें नाक; सजगुऱ्याच्या दाण्यावरील वॉड; सूस. 'हुंगी भुस| छुंचाबुचा, छुचासुंडा, लुचासुंडा- वि. उघडा; अङ 
नाहीं कोंडा । ? -निगा १०२. कारविर्‌हित; so bo आ ० 
. ॐ गू- i ० घान्य ° ल्ह्वा- - ऽचाय, लच पणन. ( गो. 3 
प र oe राळा इ० घान्याचें वारीक लढा Ft mp an 
छंगूस --ी. (व.) री. ' टोपींतुन आंतडी छुंगस दिसु |नागिवा उषडा। ' -दावि १६८. [स. ब चं] ब 
छगली तरी अद्यापि तो ती रोपी टाकीत नाहीं. ' ss नी ता, (जीभ). [ सं. रुचित-- 
छुंघणे अक्रि. थकणे; अशक्त, निविळ होणे; श्रमणे; दमर्ण; | छचिअ डच र र 
ळून जाण; दमून जाणें. [ ल्घग ] >. ळ वि. ( गो. ) खालीवर; वरखाली. मजो 
छुंघणे--अक्रि, लूट केली जाणें; ठरला जाणे; नासधूस होण | जीव छड ° [ इ 0 
(मनुष्य, मालमत्ता इची ). ळुंघविणे-सक्रि. लूट, नासधूस = लुचूपुच क - न. रय व्र > 5 
पावषोळ, नाश करणे, छर; इप कांही उच (गो ) ढर्चणे; घ पिंगे; स्तनपान करणें 
नः याह मा क अ सोदा; कमे करणारा; उक; 
सुचईपुरी--स्ली, पुरीचा एक प्रकार. -गृशि २.३६. बचा. 3 


; दुराचारी; दुष्ट; दुव्येसनी; बदफैली. [ हि; सं. उव, 
. छुचक--वि. ( गो; ) लावालावी करणारा. कुक्मी र, वक उच्चम-ज्या; राजवाडे अंथमाला, 


छुचक इ. (गो.) मोठमोठ्या माझ्ांच्या पोटाढा निब |दुर नेण =न्यसनी, बदफैली ] लुच्चाई, ुच्चेगिरी, उच्चे" 


2 डु $ लबाडी; र 
छु) चण---अक्रि, वासरानें गाईच्या, म्हशीच्या (आपल्या पणा ( प.) कुदे द व mE 
भाच्या ) स्तनातील दूध पिणे; स्तनपान करणे. गिरी) हेच लोच्या} 


_ ६. Yo . CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


bE ` ` ह `. ` 


लुटलुटीत--वि. मध्यम लढ, पुष्ट, ठेंगणे, वाटोळे अहे 
जड व सुस्त नव्हे असे ( शरीर, शरीरावय अगर मनुष्य ). [ध्व.]. 
य करणे; वाड; लूटे करणे; नुक-। लुडळुड किंवि. छय्छर पहा. > 
क्वान करणे; आ अकि घन हरण करण; बळजबरीने | लुठणे--अक्रि. १ लोळण, “ तरंग सर्वोगीं तोय चुची । प्रभा 
वा कायद्याच्या जोरावर एखाद्याला किंवा एखाद्याची वस्तु सवेत्र विल्से- बिंवीं । नाना भवन, नमी । छेउतु जेसा। ' जञ 
हरण करून नेणे. २ एखादयांठा जिंकणे; त्याचे सवैस्व हरण| १८.११४८. २ लोटांगण घालणें. देखिलिये वस्तु उजू छंठिती। 
करणे. ' सक्ति बळेंचि पहा हो परमेश्वर आजि अजुनं छटिला । ' मीचि म्हणोनि । '-ज्ञा ९.२२२. [ सं. ळठूच्लोळणें ] ळुंडन्त-न. 
-मोउदयोग. १ [ सं. हटन; ळूस्चोरण ] लुटविणे-सक्रि. १ लोळण. 
छटगेचें प्रयोजक रूप. २ ( छुरूयास परवानगी देणं. ) भरभक्कम | छेठन-ण--न. ९ दट; चोरी; छुवाडगे,. २ नासपूस; नुक- 
(दून नेल्याप्रमाणे ) देणे; अतिशय देणे. लुरवेया-प. चोर; सान. झाड, वे इ० ची पाने, फुले, फळें वगैरे सवे तोडून 
` छरारू; उघळ्या. [ दिं.] लुरा-प. ' छटारू. * कोठें केचे आळे टाकणें. [ सं. छुडन ] ; a 
छुटे। वायां झाळे टाळकुटे । ? (रामदास सूखेपंचक ( नवनीत| लुंड, छुंडुक, लुंडो-न. (यो. ) डोकें नसलेछू शरीर; 
पृ. १५८). लुराऊ-वि. ळून आणलेला उवाडळेला; छटीचा. | घड; कबंध. [ सं. रेड ] ह. 
लुटार-न. १ छटारू लोकांची टोळी. २ छटारू लोकांची जात-| छुडकंण-न-र--हिवि. झटकन्‌, झपक्रन्‌ पडणे; छक 
वे; इारू लोक. लुटारा-री-रू-वि. छटणारा; छवाडणारा; | निजणे, उत्रेडणें. इ० क्रिया झटकन्‌ होतांना होणाऱ्या आवाजाचे | 
दरोडा घालणारा. “ गांवोगांवच आळे छारी । तीं घरून घेऊन अनुकरण करून. [ ध्व. ] E 
जाती । -ऐपो २५९. लुटाळूट-खी. सवैत्र चाललेला उरण्याचा| जुुडकणा, खुडगणे--भकरि, १ आडवे होणें; हळूच निजं 
` अकार, साचैत्रिक लूट; नाश; जाळपोळ इ० २ वरून हळूच पडणे; लन पडणे; कोसळणे. ३ एखाद्याकडे 
लुंटणे--अक्रि. लोळण; लोळण चण. लोटांगण घालणे. तेयां प्रेमाने ओढला जाणे. [ घ्व. ] छुडवया-वि. अडखळणारा; 
श्री चक्रधराचा चरणक्रमळीं छरतुसे । ' -शिछ ५. [स. ळर पडणारा; घडपडणारा; पडण्यासारखा. 
` छोळणें] लुडगी--जी. १ भांगेचा केलेला एक प्रकार. २ झोकांडी; 
| छुटपु(फु)र--ली. ( मुठे, वासरें, खारी, उंदीर इ०ची ) |हेल्कावा. ( क्रि० खाणें; जाणें ). म 
'घांवपळ; वागडणे; उड्या मारणे; धडपड. [ घ्व. ] लुडते-न. नकसगाराचे एक इत्यार,. ' 
ˆ जुडपुर--खी. भरगच्ची; अति विपुलता; भरमसाटपणा.| लुडथावण--अक्रि, लोळण; उलटेंपालटें होणें 
“ दागिन्यांत खुप छरपुट झाली लवली कदेळी जशी । ' -पला| जुडबा--वि. १ ( राजा.) वोबडा ( माणुस, मूल ): . २ 
४.३९. [छर दवि. ] वर्णोच्चार करण्यास असमथै (जीभ, ओठ, कंठ इ०). ३ अस्पष्ट 
ळुटपुट--वि. थोडे; अपुरं; क्षुद्र; वारीकसें; वरवरचे; कमी | किंवा बोबडे; स्पष्ट वर्णोच्चार न करितां बोललेले ( भाषण, शब्द; 
` महत्त्वाचं (काम ). -करिवि. पळमरांत; झरपट; हां हां म्हणतां. अक्षर, ). ४ छडवुड्या; ढवळाढवळ करणारा; नसते उपद्याप कर 
लुटपुटगे-अक्रि. खिळखिळी होणें; सैल होणे; कमजोर होणे; |णारा...लुडचेपणा-पु. वोबेडपणा. | 
फुटणे. “ प्रभाकर गाइ बुट, अपरूप अनुसुट, सारी जुट छरपुरली ।' | ` लुडचुड--ली. १ दुसऱ्याने बोलाविले नसतां त्यांच्या 
"अळा ११२. [ खटपट] -__ कामांत पडणे; दुसऱ्याला मदत करण्याकरितां त्याच्या कॉर्मात | 
लुडपुटीचा-वि. लउपरीचा; खोटा; नकली. ( लहान | केलेली ढवळाढवळ; चाललेल्या कामांत उगाच केहेली गडबड, 
मुलांचा खेळ), जुट्पुट-फुट्‌-बुड़ मुट॒-फुट्यां -वि. (ल्हान २ एखाद्याला मूल इ०नीं केलेली किरकोळ मदत. लुडवुडण 
मुलांच्या खेळांत उपयोग. ) लटका; कल्पित; खोटा, खरोखरीचा | अक्रि. १ दुसऱ्याला त्याच्या कामांत मदत करूं लागणे; गडबड 
नव्हे असा; मानलेला; फक्त वतावणी केलेला; कस्पिरेला. लुटु-| करणे; छडवुड करणे; ढवळाढवळ करणे;' ज्या योगें दुसन्या 
पुढ्चा-फुटचा-वुटूचा - घुटूचा- वुखथांचा-वि. खोटा; | अडथळा होईल अशी मदत करणे; विनाकारण दसऱ्याच्या कामत 
कल्पित; मानेला. गढून जाणे. २ इकडून तिकडे आणि तिकडून इकेडे असे 
लुरलुर-टु, ळुटलुट--किवि. चटपट; चुट्युट; झपझप घालणे किंवा खाणे. ' द्राविडो लडबुडाम्यहम्‌ । › 
जवळ जवळ परंतु हलके टाकलेल्या . पावलांच्या भावाजाचा |पडणं-एखाद्याच्या मार्गोत पडणें; दुसऱ्याला अडथळा 5 


` दशक शबद. [६व. ] होईल अशा रीतीने निष्कारण त्याच्या कामांत असणें किंवा 
4 CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri टु अट 


लुंझा-वि. ( ना.) ढिला; पळा 
लुरकण-न-र, लुटकणे-छडकण, छडकणे पहा. 


त्न | 


करगे. छुडचुङ्या-गि. १ दुसऱ्याने वोलाविलें नसतांना त्याला 
मदत कहन त्रास देणारा; छडबुड करणारा; ळडबुडणारा; पुढें पुढे 
इरणारा; उपदेश किंवा मदत करण्याच्या ऐटीने विनाकारण चुकीच्या 
मार्गाने कामांत पडणारा. २ ढवळाढवळ करणारा; छुइचुड कर- 
गारा, “ शौर्य निर्दय, आजवें छइवुडया कीं दीन सद्भाषणीं । ! 
-बामन, स्फुरछोक १६ ( नवनीत पृ. १३५ ). स्हू० ` लांडे 
ढडवु्डे आणि चाचे पुढपुढें. ? 
लुडमा-_वि. १ आंखूड; तोकडा; लांडा ( हात, पाय, बोट 
३० ). २ आंखूड किंवा लांडा हात, पाय इ० कोणताहि अवयव 
असलेला. ३ छडवुड्या. 
लुंडसुंड-वि. निश्चेष्ट पडलेला; कासावीस. ` 
. लुडघा--वि. हस्तपादरहित; थोटा व पांगा. ` प्रसुति- 
समयी आडवा आला । राक्षे छेदुनि डवा केला । ! -अग्रत १६. 
लुंडा--वि. छळा; पंगु; थोटा; पांगळा. “ शाञ्राचा केला 
हुंडा । तोंडीं पाडियेळा धोंडा । ? -तुगा ३१८१. 
लुडाखुडा--वि. १ थकलेला; अशक्त; म्हातारा, २ जरठ; 
मोडकळीस आलेला; सरासरी काम चालावयाजोगा; मोडका 
( नांगर, गाडा इ० ) ३ लोळा-गोळा; फाटका तुटका. [ डला+ 
खुडा ] ; 
लुडावुच्चा--वि. भुंडा; वोडका; उघडावोडका$ खांद्या, 
पानें इ० नीं विरहित असा ( दृक्ष ). ळुंडांसुंडा-वि. रिकामा; 
मोकळा; ( बांगड्या इ०नीं ) विहीन. ' हातांतल्या वांगडा फुटून 
ते इंडेभुंडे दिसे. ! -अस्तंभा ६०. [ लांडा+सुंडा ] लुँडी-वि. 
इरलेली. ° अशी दुनिया झुंडी । ' -विवि ८.८.१५७. 
लुडी--खी. ( गो. ) हुशारी. | 
लुढावर्ण--सक्रि. घुडकावणें; उधळून देणें; उलटापालट 
करणें. सान भिंडावून देति छढावून टोपीवाले नाहीं गणती । ' 
"ऐपो २५३. [ सं. इनम्‌; हिं. छंढाना ] 
आ १ भांग घोरण्याचा दगड; विशि आकाराचा न्ड; न्यान विचारि नसतां त्यांना उपदेश करावयास 
2 nol य जाऊन किंवा आपले मत सांगू जाऊन उपद्रव देणारा; उडडुड्याः 
न्तत आहे. ' -भाऊ २१.- रे भांग बोट ग वळ दरणारा. २ तोडु; चोडा,“ सा म्हा 
डुतकरी- खो, र्री, रिं; डे, पोतर बंडी १० वा तरि विक उता म्हा] "केश “१ च चि. 
भदन त्याची लोंबत असलेली चिथी; चिरफळी. [फा] por त तेत ne तती 
र मेहेर ¢ 1; $ 
याले म्ह क क - गती नः पुन्हां पुन्हां मध्यें तोंड घालून; मध्ये तोंड 
दुत(थ )फी, लुफ्ती, ल्ुत्फी-वि. कृपेनें दिलेला; दत्त. . घालून ( दुसऱ्याचे उ दिय रागाने स 
र रिक रा; लुञ्ा--वि, १ लषळ; बडबड्या; गप्पीदास, २| आणतात Us र्ट ी जळो °्नीं 
9 चुगलखोर; छुबरा;' चह्वाडखोर; पाठीमागें निंदा करणारा; तरी माकत्यानें इबबां बोलतोस, * २ en 
6 + अतर) जाब ग । खाणे याचें अनुकरण करून ( क्रि० रूणणें ). भराभर परतु 
; खोडसाळ, ' ही काय सांगे हुरी क्री वसवस बरती |मचमचा खाणे याच भल 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri + 


सदां । ' -पला ८४. [ हि. फा. उत्रा ] लुतरापन-न. खोड- 
साळपणा. 
A  छुती--को. १ त्वचेला होणारा रोग; लूत; कोड; कट. 

तेस नवही दवार खवती । आंगीं देहाची छती जिती । ? -ज्ञा 
१३.७३१. २ (व.) ओकारी; उल्टी. , ३ जननेंद्रिय; ` शिक्ष. 
: दोन्हीं अंड झडो तुझी छति गळो दुर्गंध हो मंदधी। ? 
~तैन १.८२. छुतिज्णे-सरि, गरत व्याधीने युक्त होणे; 
त्वचारोग होण. - 
` छुतफुत करप--कि. ( गो. ) कानगोष्टी करणें. 

ळुंघळणं--अक्रि. (व.) घुटमळणें; एखाद्याच्या मार्ग फिरणे, 
¦ छुपौची--भ. ( महानु. ) लपून. ` डैनि राहिला माजि- 
वास्थारा । जंघदई । ! -शऋर ८९, [ सं. छप्‌ ] 

छु्त--गि. १ लोपटेला. २ रपलेला; अदृश्य झालेला. 
३ रद्द पडऐेळा. ४ वहिवार्टीतून गेटेला. ५ लिहितांना सिवा. 
बोलतांना गळालेला. ६ विसर पडलेला; विस्मरणांत सांपडलेला. 
[ स. ] ०प्राय-वि. वहुतेक ढप्त झालेला; डप झाल्यासारखा. 
ळुधोपमा-डी. ( साहित्य ) उपमा ह्या अहंकाराची उपमेय, 
उपमान, साधारण धमै, आणि उपमावाचक शब्द अशी जीं चार 
स्पष्ट अंगे त्यांपैकी एक किंवा अधिक अंगें ज्या उपमेंत नसतात 
तिला छप्तोपमा २णतात. हिच्या उल्ट पूणोंपमा. ढप्तोपमा 
आठ प्रकारची आहे-उपमान, उपमेय, धम, धमेवाचक, वमो 
पमान, घमोपमेय, धर्मोपमानवाचक, घमोंपमेयवाचक. यांपेकीं 
कोणतेंहि. एक झप्त असतें. . 

लुबकणें--अकतिं १ एखाद्या पदार्थासाठी टपून किंवा वाट 
पद्दात बसणे; आशा धरून वसणें. “ उंद्रासाठी मांजर मघां- 
पासून येथें छुवकून वसले आहे. ? २ चिकरणें. [ सं. इम्‌ ] 
लुबड़ो--वि. ( गो.) बोबडे बोलणारा. 


न्य 


छुबरा, लछुब्चा-वि. १ कारणावांचुन मध्यें तोंड घालून 


लुंबाडणे 


२ चिरलेले; कुसकरलेले; को मेजलेलें. ३ रंग 
लोबणारा. ४ ढवळलेले. 
लुळाय--पु. रेडा; रोणगा; महि. ` द्याया मज यश लोकां 
सुख शत्रा तो छछाय मांस मरे । ' -सोभीष्म १.४८. [सं.] 
०याहन-पु. यम. 
लुझु--ली. छालूच; लोभ. ` छठ न धरावी देहातीत ब्हावे। १ 
-शावि ३९. , 
जुझुपत, छुळुपतू, छुऴुगुतू, लुस्लुपुत्तू-जी. मन- 
धरणी; हांजी हांजी; आज्ञेव; एखाद्याला वश करून घेण्यासाठी 
त्याला दादावावा करणें. “ बराडी-पणानें त्याची छुठ्रपत। न 
करी तो विरक्त गुरुवये ।! -दावि २१०. अ 
छुळुपु(ब )टी, छुळुमिठी--ञी आतुरता; उत्कर इच्छा; 
लालसा; लोभ. “ कृग्णूपीं पडे मिठी । होत छट्वटी डोळ्यां। ! 
-एभा १.२९०. र 
खुळुबाता--प. (व. ) भिकारी; दरिद्री; दीन; दुबळ।. 'लड- 
वान्यासारखा फिरतो. ' 
लुह्ल-वि. शुक्र; झिंगलेला; दारूचा कैफ चढलेला, 
छुवलुवर्ण--अक्रि. १ अंगावर उवा, सुग्या, किडे इ० अति 
शय चढणे, चालणं व त्यासुळें खाज सुटून त्रास ददोणें. २ बोलण्या- 
करितां जीम वळवळणें; वोळण्याची जिमेला खाज सुटणे. “मी 
.- छुना, छुभरा, जुञ्रा-वि. लवरा पहा. आतां अगदीं वोलणार नाहीं असें म्हणतों पण प्रसग आला म्हणजे 
छुमणी, झुमरणे-ीन. रमणी-णं इ० पहा. नांगराचा जीम छवडवत्ये, राहवत नाहीं. ? [ ध्व. ] 
खुमण-न. लोढणें ( विरेषतः लाक्षणिक अथे ) पहा. लुचुक्क--क्रिवि. ( गो. ) कापण्याळा; कापणी करावयास. “शेत 
लुलप्णे, छुङणे--अकि. (काव्य महानु. ) लोभ ` धरणे; | बुक गेल्यात. › ुंचणी-खी. ( गो. ) शेतकापणी; छाणीः [ सै. 
' आसन्त होणें; भुल्णे; लोभाने आकृष्ट होणे; एखाद्या वस्तूकडे | कापणे] ट 
मानें ओढे जाणे. “ सदां इंदरियार्थादिकांतं ढलावें ।  -उपदेश | खुसि. छसङ्ञीत. ' हें वाळुक कोवळे लस आहे.” 
का से] लुसलुशी-सी--ख्री. (फळे, झाडं, चेइा इ० वरीळ ) 
_ छुळा वि. १ जन्मतः किंवा रोगादि कारणांमुळे व्यंग, |टवटवी; तजेला; ताजेपणा; तेजस्विता; पक्तेचे तेज; पूणेतेची 
अशक्त झालेला; पंगु; ताठपणा नसलेला; ढिला; लोंबत अस-| झळक. लुखलुशीत-वि. मऊ; रवटवीत; अतिशय कोवळा; 
छेला ( हात, पाय, मनुष्य, आणी इ० ). यन पायाने किंवा | स्वच्छ व तजेलदार; कोंवळेपणामुळें टवटवी, सुदुत्व आलेलें (फल, 
जिभेने तो छल आहे. * २ अशक्त; कमजोर; निजी. ३ म्हाता-| पणे, अंकुर, शरीरावयव इ० ), लुखलुशीतपणा-ब. डपळशी 
रपणाझुळें किंवा अन्य कारणामुळें भापलें कतेव्य करावयाला अस- | पहा. तुसळुसर्णे-अक्रि. टवटवीत असणे; तजेलदार असणे, 
मर्थ, ४ अपूर्ण; सदोष. 3 यथास्थित न लाख्गाराः “ माझी | दिसणे. लसकान-नी-छक्रसान, नुकसानी पदा. 
बायको मेल्यापासून माझा संसार ळुला पडला. [ सं. लोट्ऱ्हल- लुसलुस--खी. उत्सुकता; उत्कट इच्छा; इच्छेची उसळी; 
णारा ] ०पांगळा-वि. हात किंवा पाय लला असलेला; अशक्त; | प्रबळ इच्छा. [ष्व ] तुस चश जुस करणे-अति- 
कमजोर; निरुपयोगी; व्यंग अंसळेछा. छुळावणं-अक्रि. १ (हात, | शय उत्कंठित होणे छुसलु द न र उत्कट इच्छेने? 
पाय, इ० गात्र ) अशक्त होणे; आपआपले कतंग्य करावयाला | इच्छेच्या. जलो उत्सुकतेनं, डड : 
क होणं; पंगु होणे. २ अशक्त किंवा कमजोर लुलणे-सक्रि. ( महानु. ) छरणें; भाकपैणे; ओढून घेणे, 
") इसऱ्याच्या कारभारांत छडबुड करून त्याला |" मज नित्रिस्यते खाणोरिये । सौति नेति। ? = ५५, 
उपद्रवकारक दोणं, [ डुला ] छुलित-वि..१ खिळखिळे झालेले, वोट [हिः] > 


लुद्द, ् 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हलं पावलें टाकून चालण्याच्या ध्वनीचें अनुकरणकरून ( क्रि 
बालणें ). जोराची दंगल अगर वडवड दाखविणारा शब्द. ( क्रि० 
करणे ). लुबछुबणे-अक्ि. हलणे; लवलवणें, 

छुवाडणे--सक्रि. हरण करणें; छटणें; नागविणे; छुंगारणें; 
दुसऱ्याची वस्तु त्याच्या इच्छेविरुद्ध, त्याची परवानगी नसतां 
उपरणे. लुबाडणी-ली. ट्ट; डवाडणूक; नागवणुक. 

ळुंबी जरी. लोंवी; लोंगर; लोंवट; लोंव;. घोस; कणीस. 

लुबुघक/-ल्री. पारध. [ सं. छब्धक ] 

छुग्ध-वि. १ आस'क्त; आशा असलेला; आशाळू. २ लोभा- 
वलेला; लोभी; लोभाविष्ट. ३ उत्कटतेने कांही पदाथे इच्छिणारा. 
$ मोहित; लोप. “ जो अनुसरेल इंद्रियमदा । छब्ध होऊनियां 
स्वादा।' -ज्ञा ३.१०३. [ सं. छमु=्लोभ धरणं. ] 

लुग्धक--पु. १ पारधी; शिकारी. २ लोभी. ३ रांडवाज: 
वेश्यालंपर. ४ गुदद्वार. ५ ( ज्योतिष ) वृहदल्छुब्धक ह्या तारकापुंजां 
तील पहिल्या प्रतीचा तारा; मृग नक्ष्त्राजवळील व्याध हवा तारा, 
लुञ्धणे-अक्ि, ( काव्य ) लोभ सुटणे; एखाद्या वस्तुची अनावर 
इच्छा होणे; एखाद्या वस्तुविषयीं मो हित होणं; भुळणे “ भरज्वानी- 
मधी मस्त तुझा भर नौतिची बाहारी । पाहून छव्धलों तुसी 
आतां किती दिवस चाळविसी नरधारी। ' -होला ८९. [ सं. 

दभ] 


लुंगी | ५ ` २७१३ लेख 


RR त्त त्स ्स्च्क्क् क्त oe, 
छुहंगी, छुहदांगी, छुहांगोकाठी--लोहंगी ३० पहा. . | लेइर्णे, लेर्ण--सक्रि. धारण करणे; घालणे; धरणे; नेसणे. 
लुळण--अकि. (काव्य) लोळणें; लोळण घेणे, ' ऋुदधि- आपुलेनि. सुकुमारपगें । हे न ले परागाचे लेणे |! -सिंशु ६९०. 

सिद्धि पाय- । धुळीमाजीं छळती सबैदा। ' [हिं.] 
लुळलुळीत रि. छसळुशीत; कोमल; सुदु; रत्रचीक; हुळ- 

हुळीत; सत्त्वाच्या कमीपणानें मदु ( जीभ, अति पिकळेलें फळ, 
नुसतें मांस ). 
लुळा-वि. लला पहा. ° खुडा-वि. म्हातारा आणि अशक्त; 
जीणे आणि निकामी; फुटलेला तुटलेला ( मनुष्य; प्राणी, गाडी, 
पदार्थ ). ०ख्ुळा-वि. शरीराने व मनानें पंगु; अशक्त; निर्वीये; 
खुळा ( छुळा खुडा या अर्थीहि हा शब्द चुकीनें वापरतात ). 
छुळी, छोळी--ली. १ ( कों. ) श्रम, झोंप, थकवा इ० 
मुळें मूल, माणूस, पञ यांना होणारी लोळण्याची इच्छा. ( क्रि० 
येणें). लोळण; उन्हाळयासुळें येणारी सुस्ती; लोळण्याची इच्छा; 
पेंग. २ ( महानु. ) शुडाळी, गांठ. “ जाणिवेयांची छळी झळा- 
ढिली। ! -शिशु ४३. 
छुळें--न. वाजारुणगें; हलक्या सलक्या लोकांचा समु- 
दाय; वात्रट, टवाळ, मवाली लोकांचा समुदाय, दाटी; दुकान- 
दार, गिऱ्हाईक, सद्रेवाज लोक इ० ची गर्दी; तमाशा, मारामारी, 
भाण इ० चालळें असतां गोळा झालेली दाटी. 
' छ्‌, छूक-ख--सी, उन्हाचा तडाखा; तीन्र झळ; -उष्ण 
` इवा; उष्ण वारा. [ हि. लूक] | ` | जान मुठे; मुलेंबिठे; कुटुंबांतील लहानमोठी मुलें ( सामान्यते 
छूं-न, लोकर; वारीक कॅस; लव. ' त्याची आयाळ जाड | दून, ) झकुर्‌डा-वि. लहानसा; पोरकट. ' न्हाण आठे शोमेना 
असून पोराखाहीं केसाळ असें पांढरें हू असते.  [ सं. डोम ] | अंगाचा वांधा लेकुरडा । ? -प्रडा ९९. लेङुरछंद-ः १ सात 
ळूट--ज्ली १. छरण्याची क्रिया. २ छटण्याने भिळालेछे जे | मिसळण्याचा छंद, होत, आवड; मुलांचा शोक; लहान मुठांपारखे 
कांदीं तं; दून आणिळेले द्रव्य इ० ३ सढळपणाने केलेला खचे |बांगण्याचा स्वभाव. “ भरे तृ एवढा मोठा स 
(गरिबांना घातळेळें जेवण, दिलेले दान इ० ). ४ विपुरूता; समदि; | टाकीत नाहींस. ' २ गस ss न Fa 
लय; भरमसाटपणा. [ छरणें ] ०मारणे-छूट करणे इर. |बापावांचुन मुलाचे करद 31 ` २ पोरपणा; बालि 
 'फार-फूर-लबाङ-ली. दट; छवाडणी; नासधूस. “ शत्रूच्या पणा-नपु. १ बाल्यावर ग! ` नाख्िः लंदानसा 
` शुसखातून लूउफाट करून विजयी होऊन आलेळे सन्य... -स्वप.|शता. लेकुरबा-वि. ( राजः क म -सकुखाळी बाड 
| १६. [ छूर द्वि. ] क न ।? -मध्व. २ ज्याला आडवे कोंब. 
i ८२. ° 
 छेड--जी. शेतांत करावयाचा राव. (दाढ) उ र हवा बारीक फाटे आहेत असें ( हळकुंड ). लेकुरखमबत- 
छत-स्नी. ९ सञ्ुष्य, कुत्रा इ० श्राण्यास होत औषधो चै ज्ञान लेकुरस्वभाष-प. पोरः 
एक प्रकारचा त्वचारोग. २ शुरणाच्या झाडासारखे एक ओषो- | खी. पोक र चा स्वभाव. [ रंक+स्वमाव ] 
योगी झाड, याच्या फलानां शेवाळे म्हणतात. ला र र परंतु; शिवाय. [ फा. जेवि 
कळ कोळी; कांतीण. “ बहुधा बद्ध करीलचि तेष छक क का 
सुत्‌ 1? -मो विराट ४.३६. ° अर. लाकिन्‌] वक गु हा त न समान ळेखी। जयाचा असे- 
~उ. सीड पिकविणारा वाणी. [ स. वणः हिं.] | लेख य. य विराट ७.१२३. लेखषि-प. 
छर परमावधि.  ।फारसा मान लेखी । ' -वामन, LS 
"खी. ( गो. ) प्रबल इच्छा; रुचीची परम वि; नारद. -हेको. ; फ 
.छे खा. ) चतुर्थीचा प्रत्यय; ला. उदा" रामालेः . i , 


* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ल ळे )क--पु. १ सुल्या; पुत्र. २ पादपूरणाथेक वुवा इ० 
अर्थी उपयोग. “ आतां तिकडे जाणार तरी कोण लक. ? -म ४४. 
३ होनतादरीक, तुच्छता, तिरस्कार अगर निंदाव्यजक्र शब्द्‌, 
“म्हणती अहारे नपुंसका । ऐस राज्य सोडुनी लेका । भीक मागणे 
वरियेळें । !-नव १८.२५. -ख्ली, मुलगी; कल्या. ' म्हणे तुझी 
होइन मीच रेकी । ' -सारह २.२५. म्ह० लरी बोले सुने लागे. 
०( पु )पृत-बाळ-पु.न. सुखा; मूल; मुल्गा किंवा मुलगी. 
( सामा. ) मूलतील, सूलवाळ. ०चळा-पु. राखेचा सुल्गा; 
रांडेचा मुलगा; स्वक्ली वांचून इतर रीचे ठिकाणीं झालेली संततिः 
दासीपुत्र. ०विता-पु. वाप; पिता. लेकाचा-लेको-प. निंदा 
किंवा तिरस्कारदरीक शब्द. “ कसा लेकाचा कार्याला जुंपला 
आहे. ? -नाकु ३.५५. ; 

(खे )इरू--न. मूल; वालक; वाळ. (पुत्र किंवा कन्या 
या अथी. ) “ तरी सक्कप बाप तूं म्हणसि नायके लॅक । ? -केका 
९२. छेकरालेकरां, लङ्रालेकुरी-क्रिवि. १ वाडवडिलां- 
पासून ( चाळत असलेलें वतन, इ, ३० ); सुळापासुन त्याच्या 
मुलाकडे अशा क्रमाने; वंशपरेपरने. २ मुलांत मुांशीं; मुलांमध्ये 
इ० [ छेकरु द्वि. ] ०बाळ, ले इरेवाळ-न.एव-अव. मुलेबाळे; 


व व ` २७१४ कर ` खेचणे 
० >> >>><<च्चतच्च्ननक्त 2222222255... 11 ल्ककाच्च्य्स्क्यक््ा्््ा 
, ळेख-प॒. १ जें लिहिले किंवा लिहिण्यांत आलें तें; अक्षर. लेखणे--सकि. १ आने; समच; गणे. ‹ मग इदो. 
“नाना चुठितां डेख । पुसे जस। ' -अश ७.७०. २ दस्तऐवज; |्वानळदशेन जालें असेचि खेखाल।  -मोकण २.११. २ पर्वा 
लिहिछेला कागद. ३ गणना; हिशेव; मोजदाद. “वी घसं ये | करणें; चाहणे; आदर कर, ` न गणावा गरुडहि मग लेखाः 
हेख।? -अम ५.९. ४ प्रतिष्ठा; आकार; तुखना; पर्वा. “ खांडे |काय हो मशकताते। ' तभोजीष्म १.९५. ३ वि चिल 
योवेकार असमसाएु । एरां ढेख नाहीं। ? -शिछ १०२२. ५ | कृष्ण केले मेलेसे लेखिलिचि लेखगग । ›-मोकणे ३५.२२. ३ 
त्ययः पणे. ' औचिता करौनि धरा । मग लेखा येईल । '-शिद्यु विचार करणे. “पैं गा भक्तीचेनि नांवें । फूल मज एक द्यावें । ते 
६९६. ६-न. एक, दोन इ० जे पाडे मुळें शिकतात तेप्रत्येक. | लेखे तरि म्या तुरंबरावें । परि सुखींचि घाली । ' -ज्ञा ९.३८४, 
[स. िखू=लिदिणे ] ०निवद्ध-वि. लेखांत नमुद केलेलें. °पत्र- |[ सं. लिख ] 
पढा-पूस-न पु. देणेघेणे इ० व्यवहार करतना उभयपक्षांना| लेखन-ण--न. १ लिहिणे. २ लिहिण्याची धाटणी; शैली, 
किंवा एका पक्षाला बंधनकारक ताकीदपत्र, दस्तऐवज, क्जखत, | ३ जें लिहिलें ते. ७ चित्र, नकाशा इ० काढणे किंवा रेखा दिकांनी 
सनद, इ० लेख केलेला असतो तो. ' साहेब लोकांचे सरकारकामांत | निर्मिणे. [सं. लेखन] ०कला-खी. लिहिण्याची कला.० प्रशास्ति- 
`. जे लेखपृस होतात ते समग्र छापून लोकांस कळण्याकरितां प्रसिद्ध खी. श्रीशिवाजी महाराजांच्या आज्ञेवरून सरकारी कागदप 
करीत जावे.” -इनाम १२६. ०प्रमाण-न. लेखी पुरावा; लिखित | लिहिण्याचे ठराविक मायने वगैरे पद्धति बाळाजी आवजी चिट- 
आधार, प्रमाण; प्रमाण मानलेला दस्तऐवज. ळेखांक-पु. | णीस यांनीं तयार केली ती. ०स्रीमा-ली. पत्राचा शेवट; मज 
ळेखाचा विभाग; एखाद्या सोट्या लेखाच्या पाडलेल्या भागांपंकी |कुराची अखेरी, यापुढें दुसरा मजकूर येते नाहीं. पेशवाईत हा 
प्रत्येक. [ ेख+अंक ] लेखादेची-ली. कजखत. ठेखापुशी-| एक शिक्का होता. ०स्वातंञर्य-न. वतैमानपतरांतून लेख लिहि- 
क्रिवि. लिहिण्यांत;* लेखामध्ये; लिहून ठेऊन ( तोंडातोंडी नव्हे | ण्याचे स्वातंत्र्य. ( इ. ) लिवर्टी आफू प्रेस. ठेखनाडंवर-न. १ 
असं). छेखावेगळा-वि. असंख्य; मोजतां न येणारा; अगणित. | पुष्कळ लिहिणे; लेख-विस्तार. २ लांबलचक पत्र -इ० लिहून 
“ नाना दृष्टीचे उमाळे ।-उटती लेखावेगळे। ? -अस्र ७.१४३. | वाचणारास त्रास देणं किंवा .आपल्या लेखनपटुत्वाची ऐट मिर 
लेखी-वि. लिहिलेला. र विणे. पत्र इ०चा शेवट करतांना पुढील प्रमाणें द्दा शब्दे योजतात. 
लेखक, लेखिक्र--पु. १ लिहिणारा; नकला करणारा; कार-| उदा० कळावें ही विज्ञसि, लेखनाईवर कशास पाहिजे ? ' लेखः 
कून;.लिहिण्यावर उपजीविका करणारा. २ स्वतंत्रपणें चित्र, ग्रंथ | नीयं, लेख्य-वि. १ लिहिण्यास योग्य, छिदिण्याजोगा. २ 
इ० रचणारा. ३ ( सांकेतिक ) कारभारी; कारकून. “ नाना फड- | खिजगणतीतील, ' पार्था नवळ हैं पाहीं । जेथे स्वगंछुख लेखनीय 
णवीस तेयीड निखालसता लेखकमुखें ... दिसुन आल्यावर. ? -ख | नाहीं । तेथ ऋद्विसिंद्धि कायी । प्राकता होती ।?-ज्ञा २,३६५ 
२०८९. [सं.] ०प्रमाद-पु. छिहिणाराची ( ग्रंयकर्त्याची नव्हे) | ळेख्यसूति-ज्ली. कागदावर दिवा कापडावर काढलेली मूर्ति. 
दा त rn A ळेखा--पु. १ हिशेब; गणती; मोजणी. जातीः कः 
ol ; कारकुनी, -वि. कारङुनानं लिहिलेला; | घरिका काळ लेखा करितो । ? -दत्तपदें ए ५५. २ पर्वा; री 
, ० कड गणती; पाड;किंमत.  म्हणउनि कवणाचा हा असे आजि लेखा! 
ळेखणी-नी, लेखण-खी १ शाईचं कागद इ० वर लिहि -सारुद ७.१६८. ३ लिखितप्रमाण; दस्तऐवज. ` त्यांचें त्यात 
ण्याचे बोल, कांटी इ>च केळे साधन; कल्म. २ ( ब.) दगडी | द्याल घन । काळांतरी औपिल्या आण। तुज देतील लेखा क! 
पेन्सिल, [ सं. लेखनी ] लेखणीस चंग वांधणे-युंदर लिहि: | फाडीवाडी १ लेख] | 
Ee ब हस्तर्की । ? -सुसमा १४.१२५. [ लेख ] 
ण्याचा धदा करणें; उत्तम, वळणदार अक्षर लिहिण. लेखण्या |. . RR | 
. करणे-? तुकडे करणे. २ (सैन्याच्या ) तुकड्या पाडणे. ३ ठार लेखित--वि. [च] माझ्याळेखीं तो मेड १ 
` मारणे. *हॉक्या-वि. कसे तरी आणि कांही तरी लिहिणारा; | . ठी क्वि. १ (ब. ) मतानें. “ माझ्याळेखीं र वः. 
; -वाटेल तें लिहिणारा; विचार न करितां लिहिणारा; मूखे संपादक, २ तऱ्हेने; परीने; सारखें. “ कोण लेखी मोक्षाला सिटाव। EA 
. “हे सूक्ष्म भेद डोकें एकीकडे तरं ठेखणी एकीकडे अशी लेये| रावि १५५. | 
स्थिति आहे तेयील लेखणी दांक्यांच्या लक्षांत कसे येणार १!| लॅगडलॅगड--खी. पिरपीर. 
-डिले ३.३९७. लेखणीचा धड-पुरा-चद्दार-प. अति| लेशुटी-खी. ( खा. भिष्ठी. ) लंगोटी. 
ल लेखक; लेखनकलेत निष्णात; कलमवहादर; कुशळ लेखक;| छेंगो- पु. (गो. ) खेकड्याचा पाय. ` - 
लिहितांना न डुकणार्‍ा, वळणदार लिहिणारा, छली अकरि, खचण; दवणे; नमणे; दबकणे; ब चे; 


८८-७0. Jangamwadi Math Collectio Digitized by 8७५० 


= 


————— 


_ 
eo 


; लेच ्‌ पेचा | | ११६ { ड Pe 
Me २७१६ लेंड्या 
छेबापे(फे )चा--ब्रि. अशक्त; कमजोर; निर्वीथै; निवेळ;|  लेडसणे-सक्रि, ( ना. ) एखाद्याची कणीक 
निःसत्त्व;, कच्चा; दुर्वेळ. स्थैय, शक्ति, सत्त्व इ०्चा अभाव बाळा बेदम मार देणे. 
असलेला. “ लेच्यापेचांच्या नादीं बायका लागत नसतात. ? डा--पु. ( ब..) घोड्याच्या खोगीरास असलेला शेपटी- 
रन i र घेण्याचा पद्च किंवा दोरी. 
-स्त्री. एक प्रकारचें झाड. खडा(ढा)र--न. लरांबर; प्रवासांत वरोबर न्यावयाचीं भरपूर 
ह क जाणें; धारण प. ' कां हीर|व ड i सामानसुमान इ० 
कंकण न ळेजति वायकार्ही । ' -आखु ५८. [ लेणे डारगो-पु. ( कु. ) गिधाड, 
छेजीम--लीन. लांकडाच्या दांड्याच्या दोन टोकांना छेडाबते-. घोड्याच्या दाढेखालीं असणारा केसांचा 
घातुच्या चकत्या ओंवळेही सांखळी वसवून व्यायामासाठी | गोर. दें अशुभ लक्षण मानतात. हत 
केलेले एक धनुष्याकृति साधन. [ फा. लेझम्‌ ] हल लेडि-डी, लंडिया--खीए छेडओहळं पहा. नाला; 
_ खेझा-_वि. ( व.) ढिला; मेंगळा; सेल; ताठपणा नसलेला. Fe सः अत भाऊ अगा ग तमी 
.' असा सेंझा कारभार काय कामाचा! ? * उशी जरा ल्झी। MR 
अरी गेखी, ? ॒ रंडी-ली. एक झाड. याच्या दोन जाती:-ऋाळी व पांढरी. 
> या - जळे, पडण; खरगे; पतात विख वयात या झाडाची 'पानें उंवराच्या पानासारखी असतात. स्त 
साठीं जमिनीवर आडवें अंग करणं. [ स. लुटू; हिं. ळेटना ] छडी ची. १ (सी, तट बभर नोड 
20 (ब) हाफ यार र अपत्य > इ०ची ) विठ्ठेची ल्न गोळी. २ मळाचा जमळेला खडा; लें 
१-२ is 2 ` |३ घोड्याचे खोगीर पुढे सरकू नये म्हणून जो शेपटीच्या खालुन 
द हि ती. एक भाजी. हिचे दोन प्रकार, -क्याबेज व  घातळेला पद्मा त्याला वांधितात तो. ४ खोगिरास पुढच्या अंगास , 
कास, [ ई. 


असणारा धोरवंद. ५ वांझोट्या अगर नर जातीच्या . ताडाला 
.. खेंड--खीपु. १ दोन या अर्थाची विटीदांड्च्या खेळांतली |जगेसारखा एक अवयव येतो तो. ६ एकेरी मखमळीचें फूले. 


सज्ञा. २ विटीचा एक प्रकारचा टोला. विटीचें एक टोंक हातांत || कड ] लेंडघा गाळणे-टाकणे-हगणे-भयामें गभेगळित 
:बरून व दुसरें जमिनीकडे करून ती खालीं सोइन जमिनीवर | होणें; भीतीने गाळण उडणे; फार घावरणें; भिणे. ०खत-न. 
*पडण्यापूर्वी भघल्यामध्येच तिच्यावर टोला सारून ती फेकणे. | बकन्यामेंढयांचे खत. ०य्याक-खी. ( अशिष्ट ) घनधान्याची 
'-मखेपु १८. [ ते. रोंइ] समृद्धि; चंगळ भरभराट. ०तलाव-यु. (व. ) .गांबांतून 
: छेंड--न. लेक विठ्ठेचा लहान गोळा .( मनुष्य, कत्रा, |घाण पाणी वाहून बनळेला तलाव. ०पिंपळी-खी. उंदराच्या 
मांजर इ०च्या ). म्ह ( गो.) एकाच लंडाचे तुकडे, एक | रुडीच्या आकाराची एक शेंग. ही औषधी आहे. ०प्रसाद-पे. 
'परमाळतळो नी एक घाणतलो. ळेंडखुखास येण-आपलें| चाबूक किंवा छडी सारतांच हृगगारा घोडा; वाईट.घोडा. . 
आंवडते मूल इ०चें भ्रम करतां करतां अत्यंत तल्लीन होऊन | ळंडथाताड-पु. फळ न येतां नुसत्या ठेंड्याच येतात असा ताड; 
देहमान विसरणे. च नर ताड. ऊेडुरी-सी. ठेंडीनाला; फक्त पावसाळ्यांत वाहणारा 
 हेंडओ(वो)हळ, ठेंडि, छेंडिया--जीउ. व्हान ओघळ; | ओढा. ळेडूक-न. त सनत आ 
बहान ओढा; प्या. * गांवीचे होते रडवोइळ । गंगेसि |सारखी पडलेलो विष्ठा. डी "ना लागी हष ग 
भिळतां गंगाजळ । ? -व्ये ३४, छेंडकी-जी. चरकांतुन पिळून | छड्या ` छँडेरा आगीं धूमावधि । काँ अपाना 
'काढळेडा ऊंस, चिपाड, लेंडक्या, ठंडकवळ्या, लेइ-|-शा १०९१ | : | 
` 'फेषळ्या-पु एकदां चरकांतून पिळून निघालेले कांडे पुनहा ळेंडी-- ली. ग, वक प व्या हातोडी. 
चसा लावणारा. ळुंडपटाऱ्या-वि. (व.) बेशरम; निढेल्ज, | ` ळेडीस रा ऱ् 
त्या एकदां घालवून दिछें होतें तरी तो लेंडपटार्‍्यासारखा bn नासा 
त्यांच्या  ऊुंडपैड- ; नरण्याच्या RR 
भप पाण न क लेडूर--न. ( सांचे ) खढार पढदा, ०लागणे-ुषछुठ मुल 
न &- a 

इकडर- प. ( छाप.) शिशाच्या पट्ट्या कापण्याचे यत्र, होणं. 

[ई] करर--पु. ( छाप.) शिश य्‌ प छेड्या-य. (वः) एक शिवी. 


CC:0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तिंवणें; 'एखा- 


टर २७१६ | खे 
न ० रंगाने वि तना इनी सारत सया प रील रंगानें किंवा चुना इ०नीं काढलेले किंव 
छेढ--न. (व. ) १ रेत; वीये. २ एक शिवी. ०पाडणे ४ मित इ०्व चे [ लिप- 
सक्त मेहनत करून घेणें. ' खूप लेढ पाडळे त्यानं तेव्हां इतके | लेळें चित्र. * निर्जीव लेपे हार गिळिळा । शनि ३६५. ' खेपाचां 
पैसे विळे. ? देउळीं न वैसावें। ' -सूत्रपाठ ४०. ५ भात, भाजी इ०चा हात, 
ळेढार--न. टोळी; समुदाय; कळप. लंडार पहा. “ हाक | भांडें इ०्ना चिक्रटून राहिलेला अंश; खरकटें. ६ वाधा; दोष; 


देती येक वेळे । सहलाजुंन पारधी . खेळे । मग लेढारें निघालें। | विटाळ; मळ; वाह्यात्काराची संमता. “ जेथ न संचरे पुण्यपाप। 


सकळ सैन्य । ' -कालिका २२.२०. [ हिं. छेडा ] जं सूक्ष्म अति निप्कंप । युणत्रयादि लेप । न लगति जेथ। ' -ञ 
छेण--ली. रेष; ओळ; रेषा. [ इं. लाईन. ] २.२३६. ७ रंग; वरचा रंग; मुलामा. ' तें आानंद्ित्रींचे लेप।' 
खेणदेण--लीन. देणेघेणे; देवघेव; दे्याषण्याचा व्यवहार. |-ज्ञ ६.२५६. ८ ओढा; सारवण; ओढा घाउण्याचे द्रव्य, दुख- 

[म. लेणे देणे; यु. ] णारें किंवा ठणकणारें गात्र इ०वर झाडाची पानें इ०चा वांघ- 


डेणारत--न. ब्राह्मणांत बोडणाचे वेळीं करण्यांत येणार ण्याचा ठेचा, [ सं. लिप = लिपणें; लावणें ] ळेपटणें, लेपर्णे- 
कणकेचे पाटयाच्या आकाराचे सिंहासन व वरवंट्याच्या आका- | सक्रि. १ लेप देणे; माखणें; ओढा घालणे. २ िंपणें; लिपून 
राचा लोड. -बदळापूर २१९. [ आकृति तयार करणें. “ तेथें इंसमयूर कोकिळा । नाना प्रकारचे 
छेणे, ळेइणे--सक्रि. १ डोळ्यांत (काजळ) घालणें; कपाळावर | ठेपिळे ।-शनि १३२. ३ एखाद्या पदार्थाचा दुसऱ्यास लेप लागणे; 
(कुकू) लावणें; अंगावर यथास्थानं ( दागिने ) घालणे; धारण [दोष लागणें; स्पशे होणं. “ विहित भंगाचा कदेम । तुज लपला 
करणें, “ पौष्य भूपाळ पत्नी । दिव्य कुंडे लेइली कणी । ? | नाहीं कीं । ' -सुसभा ३.४. खेपन-न. १ ओढा घालणे; 
_मुआदि २.८५. २ (काब्य. ) (वञ्च ) नेसणे; परिघान करणे; | छिपे; लेप देणे. २ लेप देण्याचा पदाथ. लेपदणी-न, 
धारण करणें. “ बे सुंदर भूषणें उभयतां ळेती नवीं नित्यह्दो। ' | १ खरकटी भांडीं, हात इ० चुतसेळ अन्नांशयुक्त पाणी. र (ङु.) 
-उमाविळास ए. ६. सूतकाळीं ह्या क्रियापदाचा कतैरिप्रयोग गुरांना द्यावयाचे पाणी; पेज वगैरे मिश्रित कदान्न. _छेपबळ- 
होतो. उदा० पीतांबर परिधान। छेइळी अलंकार भूषण । न. ( राजा ) खरकरें; जेवण झाल्यानंतर ताटांत राहिंटेळे अन्नाचे 
-एरुस्व ५.२०. ३ घेणें. लेणार-रा-पु. धारण करणारा; | अवशेष; ,खरकटथाचा पसारा. लेपाटा-प॒. औषध, चिखढ 
घालणारा. ' कृष्ण असे गोरसचोर । महाकपटी अकमी जार । हाच |इ०चा वेडावांकडा व जाडा लेप; ओढा. ( क्रि० लावणे देणे ). 
काय मणि लेणार । जाहला थोर अवघ्यांत । १-ह २९.२८. | ळेपाळणै-सक्रि. लेप लावणे; माखणें. लेपाळा-पु. भांडीं, 
लेता-पु. धारण करणारा; रेणार पहा. लेणं-न. १ शरीराला |हात इ०वर तेल, तूप इ०चा जमलेळा थर. ( क्रि० बसणे; लागणे; 
शोभा देणारा कोणताहि पदाथ-दागिना, कुंकु, काजळ इ०.* मग जमणे; दारणे ). -वि. १ लेप देण्यास योग्य; डिंपण्याजोगा; लेप - 
रायें तयां ळेणियांचें वृत्त पुसिळें । ' -पंच १.३५. २ चेत्र भहि-| देण्यास जरूर असलेला. छेपय-न. चित्र. ' नसे. सप्तरंग भरोनि 
न्यांत गौरीच्या उत्सवांत मितीवर गोपुर इ०चे जे चित्र काढतात | जाण । लेप्य काढिळे चिताऱ्यानें । ? -कथासाराखत ७.४२. -विं 
__ ते; मंगळागौरीच्या वेळीं देवीळा वाहण्याचे कणिकेचे अलंकार. | लिंपटेला; लिंपून तयार केलेला. ' लेप्या लेख्या ज्या मूर्ति जाण। 
३ पांडवकृत्य; डोंगर पोखरून त्यांत सभामंडप, देवादिकांच्या मूर्ती | त्यांसि करावे ना स्नान । इतरां मूतौसि स्नपन । यथाविधानं 
इ्‌० कोरून तयार केलेली गुहा; कोरीव लेणे. उदा, काल्याचिं लेणे, | करावें । ? -एभा- २७,१२२. 
_ वेूळचें लेणे. [ सं. ठेपन-ल्यण-लेणें. किंवा लेपन-लेवर लेणे; |. द )प--सुन. आंथरण्यापांघरण्याच्या उपयोगी असे 
रत्न-ल्यन-ेणे; प्रा. केण ] लेणेपण-न. अळंकारदशा-अवस्था. केले , दई. ठे(छ )पडी-ली. बस- 
SD मट रिता स भन केलेलें वन्न; रजई; दुलई. ल( ल) 
. “ सुकुटकुंडले करकंकरगें । न घडितां सोनें सोनेपण। त्याचीं. क ण्याची किंवा आंथरावयाची दुलहै; आंथरण्याची ल्हान गादी. 
र &.. १3 नन्द 3 ee रू 3 
gs । र उर्णे नव्हेचि हेम । '-एभा २८.२६३. ।छेपडीची टोपी-ज्ञी. लेपाची खोळ. ( चहादाणीतीळ चहा 
थडणे-सत्रि. शेण, माती, खरकटे इ०नीं (भांडे, अंग | .. गोळ ळे( क॑ )पडे. 
र म क थंड होऊं नये म्हणून त्यावर घालण्याची ). 
.इ० ) माखणें; खिम करणें; चोपडणें; लिडविडर्ण. [सं. लिप्‌ ] चाले 2 ञं 
ह ति हृल्क्या जातीचा लेप; वारीकसा व वाईट असा इप. . 
ेथर « छप; माखण; चोपडण; लिडविडाट, स ङृचापेचा: झिळपंट; क्षण. 
ळॅप--प. .खाडीमध्यें सांपडणाऱ्या काळ्या पाठीचा व ळ॑पसर--वि. (ना. ) ठेचापेचा; न्न दोकांे . 
पांढऱ्या पोटाचा एंका जातीचा मासा. खेपाटी--खी. विशिष्ट प्रकारचें नळकांडे; ठाकर ठोका 
लेप--प. १ सारण: माखण, २ अंगाला लावण्याची चंदन | पाखराच्या शिकारीचे एक साधन. -वदलापूर १७६. 
इ०ची उटी. ३ चुना, चिखळ इ०्चा मित इ०वर केलेला गिलावा.| खेफ--नघु. एक प्रकारचा मासा. लेप पहा. 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


डेफडा | २७१७ च्या 

न Mme याला eo खा 
छेफडा--पु. ( को.) सारवणाचा पट्टा किंवा रेघ; वांकडा 

तिकडा पश्च. ` सुरेख चांगळें कपाळीं गंध लावावें तो लेफडा काय | वर्‌ 

हाबला आहेस? * [लेप ] 


~ च ७ ~ 
लेवणे--न. (कॉ. ) लेबर पहा. भाजावळी करतां कवळा- 
घालावयाचे बारीक गवत. -सक्रि, भाजावळीकरतां कवळावर 


काटक्या इ० पसरणे, ळेवणी-ली 
गा आहेस र « कवळावर गवत, . 
ळेबक-प. (व. ) पुत्र; सुलगा, काटक्या, माती इ० टाकण्याची क्रिया. र 


छृंबटा--वि. (गो.) आशाखोर. रेवदेव, लेवादे SS क 
लेव(म)डा, ले(छे)मळा-वि. १ नेभळा;' ( पोशाखात, हार, र Mee यः 
बागणीत ); इुवैळ; नेभळट. २ अस्ताव्यत; अव्यवस्थित; घाणे छेवचिे-सकरि.चढविषे; घालणे; धारण करविग, 'लेवविठी 
रडा (मचुष्य, पोशाख.) ( लेभडा शब्द फक्त घाणेरडां या |पांचपुडी आंगलीं । ' -शिछु ९१. तीन शः 
अर्थानेंच योजतात ). लेबा--प. लेप; ठेपन; गिलावा; पट, शिंपण, से ठेवे 
लेमड--खी. ( को.) रोडकेपणा; कृशता; क्षीणता; वारीक-| दिघेढ तमा । काजळाचे। ? -ज्ञा १६.३९०. [ ेप ] 
पणा; अशक्तपणा. ळंभडणें, लंसर्णे-अक्रि. (कों. ) १ क्षीण) लवाडा-डव्या--वि. इसा दिसत नसतां तितकी शक्ति नस- 
होणे; रोडावणें; वाळणे. २ ( आजार, उपवास अगर श्रम यांनीं ) लेला; मजत्रूत वांध्याचा नसल्यामुळे अशक्त; कमजोर; ढिला. 


गळून जाणे; दमण; लंघे; अशक्त होणे. लश--ब. १ अल्प अंश; सूक्ष्म भाग; कण, ' ज जे अत्यंत 
_ लेभाणू--वि. उचल्या; एखादी वस्तु घेउन पळणारा. [ हिं. | दर दिसे । ते ते दृष्णाचेनी टेक्षें1?-एरुस्व १ ७०. २ शष; 
छेनानभागना ] अवशिष्ट भाग, | करी तेथें भस्म लेशु। ! -अभ्र ३.२६. 


लेमाझा, छंभाळया--वि. ( वना.) नेभळट; पुळचट;| लेशा-ख--वि. एकादे काम करण्यास तयार; तत्पर; हुषार. 
कुषकामाचा; अशक्त ` लेभाशा माणूस शेतीच्या काय कामाचा १ |. छेश( ख )पंड, लेखड--न. ञ्ासदायक होणारी अनिश्चित 
लेमे-न. वाद; तंटा; झोंवड; खडे; लडथड; लडा; खरकटे. | गेट; पोंटाळ्यांत पाडणारी गोष्ट; नास;अडचण, लचांड; ठिगाड. 
ha ९ 1 ड्‌ लिलांव लांजा पहा. 
F] ——न. लिलि . i २ लिलांव ~ 
ललाम, ललाव लिलांव पहा. ०दार-पु छेषावळी--जी. ठेखावळी; मोजदाद; गणती. “ नृपती 


बोलणारा, पुकारणारा 
४ ण रेषावळी । ? -उषा ८.७१. [ लेख--आावली 
लेखिहसुद्रा--खी. चौतष्ट हजार तंत्र एक. ही सदरा 3. तयार; उत्कष्ट bs वगैरे भरपूर या अस- 
`अशीः- उजवा तळहात डाव्या उल्था हातावर धरावा व बोटें लेला; सेशमातरहि न्यूनता नाही अशा तयारीचा. * छऱ्यांच्या 
नागाच्या जबड्याच्या उघडमिटीप्रमाणे खालींत्रर करावीं. भल्या लेस करून ठेविल्या आहेत. ? -ख ४३०९. 
- लेढूत--खी. न्य व परत न ल्क ् ] टी लेखः -खी. १ किनार; ग धळ बो 
लेलेमजनू--प. गरीब, कींव करण्यास योग्य, भितरामापूस. कांठ; बुटाचे वंद. २ ( चांभारी ) गिरणींतीळ तुटलेला पद्य शिव- 
ठेले मजूर-पु. (व. ) अशक्तप्रणामुळें काम करण्यास - असमथै ८ काढळेछें सल. [ इं. ] °दार-वि लेस लाविलिला; जाळी: 
मयुष्य, ‹ आपण पाहिला तर ळेलेमजूर, दुसऱ्यावर अवलंबून. ' दार फीत जोडलेला. ' अंगांत लेसदार ब्लाऊज. असून... ? 
,. «खामड्युन या भ्रेमी जोडप्याचे अं शिमग्यांत सोंग आणतात |_हाकांध १०७. 
पयत यांचे उच्च प्रेम न दाखवितां कांहीं तरी विक्त स्वरूपांत, 'ळुस--पु. ( गो.) हातरुमाल. ळे 
| तयत शेळपट असा सज्नू दाखविला जातो यावहन रूढ. ] | ह्वखर--न. १ ( भांड्याठा अगर हाताठा ) चिकन राहि- 
' लेच, लेवप--करि. ( गो.) चाट. बडो -उ (गो. )|जेला तेल, तूप इ० पदार्थाचा अंश. २ अपूणेता; उणेपणा; कसी- 
| . रीत चाटणारा; भांडे चाटणारा. पणा; कमतरता (इ० अर्थी स व्यवहार, कामं, बोलो इ० 
बरन. ( कों. ) मैथुनाथे संयुक्त झालेळें जोडपे. |वन्दांना जोडन योजतात. ) ३ ठेरपंड पहा. 
~ प कि ले 
र- यु. ( राजा.) भाजावळीकरतां गोवरी, कवळ, जाडे| टेखन--न. घडा; शिकविण्याचा पाठ, ' याच त्म 


गवत ३० पस्रस्यानंतर ह ; इवा भाते- तर त्याचे हातभर. ' -आवि १७१. [ई] ; 
रल्यानत्र त्याव गवत किंवा भाते-|तर त्याच द अ र 
ल्यानंतर त्यावर जै फार वारीक गवत | हेसन--न. परवाना; परानगी; व्या 


उरा पसरतात तो. [खेवा] : | र अ 
चेर--नपु. जाड व मजब्रूत असा कापसाचा पदाथ. [लेप] प : 
| लेवठावच-_ कि (गो. ) देतों म्हणून न देणें. 'छेसां--करिवि. तयारीने; बऱ्या रीतीनें; जपून, ' मग प्रमेया- 
ण लेषणा- i) ती हाः पाऊण चिया गांवा । लेसां जाइजे। ' -ज्ञा ७.२०९. [सेस] 
णु--वि. ( नंदभाषा. ) तीनचतुथांश; पाऊ. _ 
र CEC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


श e ६ ‘NV १ 


'हेसोटां RS | होक 
छेलाटा--वि. शेलाटा; काटकुळा; ढांगळा; उंच व भुवन; जगः मानवजात; समुह. * देहक्रिया आवघी । न करविता 
. छेह--प. चाटण; चोदून खाण्याचा पदाथ, औषध; अवलेह. |होय वरवी । जैसा न चलतेनि रवी । लोकु चाले । › -ज्ञा ८,१८५, 
... “हेह पेय चोख खारगे चतुर्वीथे अन्ने वऱ्हाडीयां ओगरलीं । ' |६ परका माणूस; न्हाईत इसम; अनोळखी मनुष्य. .' आज 
-धवळेउ ३८. [ सं. लिहून्चाटणें ] लेहन-न. १ चाटण्याची | आपल्याकडे लोक आले आहेत. ' ७ मनुष्य, इसम; माणूस. “जो 
क्रिया. २ (नृत्य. ) जिमेने ओंठ चारणे, दुसऱ्याच्या नजरेस न दाखवील मजला कृष्णाजुंन तो न लोक सामान्य! ”-ोकणे २६, 
पडण्यासारखी गोष्ट दुसऱ्याने पाहणे, मुलीचें लाजे ह्या गोष्टी |१८. ८ जगाचे, विश्वाचे भाग. प्रामुख्याने तीन लोक आहेत. 
हा अभिनय दाखवितो. लेह्य-वि. बाटण्यासारखे; चाढुन खाण्यास स्वगैलोक, मत्यै किंवा रत्युलोक, आणि पाताळलोक. पुढील सप्त | 
योग्य; चाटून खावयाचें (औषध इ० ). लोकहि मानण्यांत येतात. सूलोक, भुवर्लोक, स्वलोक, महलोंक, | 
“ छेददडा--वि. (ना.) खादाड; चटावलेला; खादाडमावसा. | जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक. ह्यांशिवाय प्रत्येक देवतेचा एकेक - | 
लेहुर्ण--सक्रि. ( काव्य.) लिहिणे. ' लेहोनि पत्रा खिळिळे | लोक कल्पिलेछा आहे. उदा० इंद्रलोक, चेद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु | 
तापी । -अकक २. गजगौरीव्रत ३३. लोक इ० “जें लोकांचीये व्यवस्था न पडे । जे या त्रिमुवनाचे 
लेहाला--अ. म्हणुन; सवव; यासाठी. [ अर. लिहाझा ] |कार्दी न मांडे ' -ज्ञा १०.९५. ९ सदूगति; स्वलोक; मरणोत्तर 
लळेळूपेळू--वि. (ब. ) छला; पांगळा. ' झोपेनें ळेळपेळ्‌ | चांगली अवस्था. “ मनुवंशीं जन्युनियां जालों अनपत्य मीं न 
:झाला. ? „ लोक मळा । '-मोमेत्ररामायण, वाळकांड २०. १० प्रदेश; ठिकाणं, 
खे--वि. (अशिशेल्य; पुष्कळ; भरमसाट; अतिशय. ल्य पददा. |“ अवघड स्थळीं कठीण लोक। तेथें राहणें नेमक । ' -दा १५.२. 

` छेळूट-खी. विपुलता; ळयळूट; अति समृद्धि. -वि. क्रिवि. विपुल; | २४. [ सं. ] सह? १ लोकां सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे पाषाण 
' अतिशय; पुष्कळ. ` बटाट्यांचें पीक हैलूर करण्यास कोणत्या | =छोकांना उपदेशं करावयाचा व स्वतः मात्र त्याप्रमाणं वागा- ` 
*पदार्थोनीं परिश्रम केळेळे असतात ! ? -माझीपण हीच गत १५, |वयाचें नाहीं. २ लोक आणि ओक. =लोकमत हें अतिशय वाइट, | 
 लेखा-वि. मोठा. ' मी एक पंडित मी एक वैदिक ।मी एक | तिरस्करणीय, ओकारीप्रमाणें त्याज्य असे जाहे, या अर्थी उफ | 
ज्ञानी लैसा । ! अम्रुत १२०. [ लयसा ] योगं. लोकांचीं घर्‌( किंबा दारं )पुज्णे-सारखे लोकांच्या | 

_ लो-स. (काव्य) ल्य; नाद; छंद, व्यसन. ` पुढें लो | घरीं जाणें; या घरांतून त्या घरांत असं नेहमीं लोकाकडे जाणं. 
"छागला खेळाचा । ' -दा ३.२.२२. [ल्य] सामाशब्द- ०कंथा-खी. १ दंतकथा; लोकांत प्रचलित असः | 
.खों--ली. १ खव; शरीरावरील वारीक वारीक केंस. २ लोंकर; |लेली परंतु ऐतिहासिक झाधार नसलेली गोष्ट; कल्पित गोष 

. जनावराच्या अंगावरील केस. [ सं. लव, लोम ] परंपरागत गोष्ट. .२ एक प्रकारचे वाङ्मय. प्राचीन काळापापू | 
लोइली--ली. विशिष्ट प्रकारचा, गलवताचा ल्हान नांगर; लोकांच्या तोंडी असलेल्या गोष्टी, कहाण्या; लौकिक सारस्वत, | 
लोयली पहा. , (इ) फोकलोअर. ०गूगा-खी. समाज; लोकंसमुदाय. ' जात' | 
लोई--ली. (व. ) पांघरावयाची धावळी; पांघरूण. [ लव. | गंगेळा व लोकगेगेला भ्याठें पाहिजे. ? -भाऊ १९. ०गान-१. | 
हिं] - ` |जानपद्गीत; खेडवळ लोकांचें गाणें. ०ग्रह्द-प- लोकमत; लोकांची 
लोकश. (व. ना.) पयत; पावेतो. * तु तेथळोक | एखाद्या गोष्टीविषर्यीची समजूत, कल्पना. ्चर्चा-ली. 
चाल, › स्टेशनलोक जाऊन आलो. अतांलोक=आतांपर्यत. [ छग; मधील चर्चा; गप्पा; लोकांत चर्चिली किंबा बोलली जाणारी गो, 
हि. लो, लौन्पर्यंत ] | | . | 'ज्बाई-वु. (ना.) जांवई. -शर. ०तंत्र-न. लोकमत; जन 
लोकस. १ जन; मथुष्य; मानवजात; जनता; समाज, | कल; प्रेजचें म्हणण, प्रवृत्ति. ' सरकारनें लोकतंत्रानेच काता. 
मात्र शहाणा, लोक काय वेडे आहेत ? ' ( सामा.) लोक- भार हांकाबा.? -केसरी २.१२.३०.. वि. लोकाचुवती; शकी 
र्यादा-रीति-छज्जा ६० ( बहुधां अनेकवचनी प्रयोग ). २ बरे; | जवाबदार. * सरकार हें अधिक लोकतंत्र झाळें पाहिले. ' 
“विशिष्ट समाज, संघ; जात; (या अथी पूवेशब्दाशी समात होऊन १. ६४. ०त्रय-न. तीन लोक; स्वग, मृत्यु व पाताळ. ° की) 
| 

| 


0७७७90900:::- _>>>>-->>>>्कक्त्क्क्च्तक्त्त्त्कत्ताक्तक्षाक्ततक्क्तच 


RT Pe 


उपयोग. ) उदा ब्राह्मगलोक, शुदरळोक, गवईचोक, शिपाईलोक, | जिणा-वि. १ लोकमंताला मातून वागणारा ( परंतु स्वतः 
देवलोक, पिशाचकोक इ० ३ राष्ट्र देश;राज्य, परात. * प्रढ होत! | वा धन्याच्या दितावददळ निष्काळजी ); स्वतःच्यापेक्षां, स्वकी- 
संपूर्ण लोक आले खरेच उद्याळा। ' -ऐपो ३०४. -एभा १०. [यांच्यापेक्षा लोकांच्या हिताला जपणारा. २ होकांची काळजी र 
६०४. ४ राजे, सरदार इ०कांजवळ किला, शहर इ०कांचें रक्षण नैबधी रसायन. 


, करणारा; लोकाभिमुख. ०त्राथ-ु. १ एक ऑप 
करण्याकरतां ठेवलेली माणे; सेन्स. नी किाइ्ो०।॥७:/सना३०देकः। ॐ.सोकसाथां, जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना ! | 


"२७ 

FS. लोक 
-गारतिस्तोत्र, शनायक-उ. लोकांचा पुढारी,  लोकनायकाचे । पुरी वोस ते रात्र जेथे अयोध्या । ? -मुरामायणें अयोध्य 

: इरीब्य फारच खडतर आहे. ' -टि १.४६७, °नियुक्त-वि. | ४३. ०मान्य-गि. १ लोकांना मान्य; प्रिय भट खेदाची ुढारी 
होकां्नी नेमळेला, निवडलेला. ०नीति-खी. ठोकरीत; वागण्याची | नेता. * शोकात्य दा सब्द त्यार अतव ठ्ता 
सामान्य पद्धत; समाजास मान्य गोष्ट; प्रघातः चालरीत. | मान्यच करतां.'-केळे १.२७६. वाळ गंगाधर टिळक यांना लाव- 
ग्बुत-वि. लोकांकइन प्रशांसा केा गेलेला; लोकांनीं स्तविलेला.|ण्यांत आलेली, येणारी पदवी. ' गोखल्यांची इग्लंडांतील काम- 
०परी-खी. लोकरीत. “ लोकपरीनें वतंती जनीं । ' -दावि २६६. | गिरी ? -(विश्ववृत्त एप्रिल १९०६) या छेखांत प्रथम वरन 
९पक्ष-पु. लोकांची वाजू; प्रजापक्ष. याच्याविरुद्ध राजपक्ष, सर- वाडे यांनीं वापरली. ० रंजन-न. १ लोकांची करमणूक. २ या 
कारपक्ष. “ फेरोजशहांनीं आणीवाणीच्या प्रसंगीं छोकपक्ष समा-|सतोष, सुख होईल असे आचरण; लोकांना खूष ठेवणे. ०रमण- 
 ळला.' जदि १.४२२. ०पाळ-ळ-पु. १ राजा; प्रजेचा पालन|वि, लोकांनां संतुछ करणारा. ' पुणेत्रह्म स्वयें श्रीकृष्ण । बळी 
कर्ता; नृप. “ म्हणवितां स्वतां लोकपाळा | ! -विक ४०. २|वळिराम लोकरमण । ? -एमा १.२०३ 


. राजङ-राञ्य- 
इंद, यम इत्यादि लोकाचा स्वामी; अष्टदिक्पाल पहा. * इहीं | न. लोकमताचुवर्ती शासनसंस्था. (इ.) डेमॉक्रसी. ' लोकराजकाचे 


होकपाळ केले । लोकपाळीं विविध, लोक खजिळे । -ज्ञा दोष त्यांना स्पष्ट दिसत होते. '-महाजनि (मनोरंजन -आगरकर 
१०.१०२; .-एभा १०.६०३. ०प्रवाद-पु. बातमी; लोक- अंक). ०रीति-रीत-ख्री. लोकांची वागण्याची पद्धत; जन- 
वार्ता; वदंता; किंवदेती; जनप्रवाद ( सामान्यतः वाईट अर्थानं ). रीतिरिवाज; सामान्य वागणुक. ०छचांड-न. लोकांच्या नाखु- 
“ होकप्रवाद {कायकाय कड्या पिकवील तें सांगतां. येत नाहीं. पीने होणारा त्रास; येणारी अपत्ति, लोकांच्या अवकृपेचे संकट. 
-नि ४३४. ०प्रवाह-प. सवैसाधारण चाळरीत, वागणूक; लोक-| म्ह सगळें लचांड पुरवेछ पण लोकलचांड पुरबणार नाहीं. 
रीत. ०प्रशास्त-वि. लोकसंमत; लोकमान्य; रूढीला घरून. अस-| ०७ज्जा-ळाज-खी. लोकमर्यादा पहा. ९ लोकमताला मानणें; 
रेला. ०प्रसिद्ध-वि. १ सवप्रसिद्ध; लोकांमध्ये अतिशय माहित | लोकांना जुमानणे, २ जनलज्जा; लोकभय; कांची वाटणारी 
असलेला; लोकांमध्यें प्रचलित. २ सवसाधारण; सामान्य, | शरम. ०ळछोकपाळ-पुश्व. १ देशाचे किंवा समाजाचे पुढारी 
्प्राणेश-प. ( लोकांच्या प्राणांचा मालक, धनि.) वायु; हवा. | लोक; प्रतिष्ठितगगे ( व्यापकार्थी ). २ राजा व त्याचे अधिकारी 
श्वैधु-प. १ लोकांचा भाऊ; लोकहितकर्ता. ' लोकवंधू जो होय | ( लवाजम्यासह ). ३ फौज; शिपाई. “वाद-वातो-ली.पु. 
खी ऐसा । -नल. २ सूये. ०बाह्य-वि. १(लोकांच्या सामान्य | जनवार्ता; वदंता; कडी;  लोकप्रवाद पहा. * लोकबांतेला गति . 
वारणुकीहून किंवा समजुतीहून निराळा ) विचित्र; विलक्षण; चम- मिळाली दीं ती किती फोफावेळ याचा नियम नाहीं. ' -ईंप २७. 
तारिक. २ लोकांना प्रिय नसगारे; लोकविरुद्व. ०बोली-ली. ०विद्या-खी. समाजशाल्न. -मसाप २.२१९. ०व्यवहार- 
लोकांचें बोलणे; लौकिक वोली. * गुणा निशुणा आणिलें लोक-| पु. लोकप्रवाह सामान्य रीत; जनरीत; सवसाधारण वागणुक, 
वोर्ली। ! -दावि २६६. ०भय-भौति-नखी. जनतेची भीति;| ०शाही-खी. लोकांच्या सत्तखालीं त्यांच्या संमतीने चालणारी 
सेकवादाची भीति; जनळज्जा. ०भांड-वि. भांडखोर; वडवड्या. व त्यांच्याच हिताची अशी राज्यपदधति. अ 
पुग. “भाषा-खरी. १ सामान्य जनतेची भाषा, वोली. २ | परिपाठ; सामान्य रीत; लोकांची वागण्याची पडत; राह; सवे 
स्यांतीछ भाषा; वाक्प्रचार. ३ अडाणी भाषाप्रयोग; असँ- ०खेल्या-ची. र sb रोस 
सत वोली. ०मत-न. सामान्य जनसमूहाचा अभिप्राय; छोकाचे | लोकांची गणती. ०संगरह-उ. समा wr क ह 
सण; त्यांचे विचार. ' ज्या वसाहतीत लोकमतदशक कायदे-| क्षण; अनेक म Es [य नसतांहि लोकांनी 
मळे आहेत त्यांस या कायद्यानें आपल्या शासनपदधर्तीत फेर- |स्वतःछा निराळ्या रीतीने अ pa कांहीं आचा- 
भिर करवून घेण्याचे अधिकार देतांना हा न्प्रिघ घालून ठेवला. *  आचारम्रष्ट होऊं नये Re राखणं. ' ज्ञानी पुरुषांनी 
"स्व १२६.- ०मताजुवर्ती-वि. लोकांच्या मताप्रमाणे |रांचा स्वीकार करून “रोस कामे करावी. १ 
अडे; लोकतंत्राप्रमाणे चालणारा. [ लोक+मतञ+अचुवती ]  यथाधिकार i ेकसंग्रद्वालागी । वपेतां कमेसर्गी । तो कमेवंधु 
_ "मर्यादा-जो. १ जनरूढी; पडलेली वहिवाट; प्रचार, २ जनः ज गोर कवल ""सत्ताक-सत्तात्मक- 
क * ३ जनाचा मान; लोकांविषयी आदरभाव. ( किं राखणे; |आंगीं.। वाजेलना। ' -ज्ञा २.१७ . "सर 


बि. लोकांची सरेलें; लोकमताचुवती$ राजा नसून लोकां- 
पाळणे; घरणे: व्ाता-खी. ;| बि. लोकांची सत्ता असलेले; र शे 
शेकञननी र्न fe न रिती Ra अक लत सारुह २.१५. कडन राज्यकारभार चालणारी ( शासनपद्धति ). लोकसत्तात्मक 


भावी गली बागी [ee छोकच राजे असतात. =गागा २६. ०संपादणीर- 
ठ दीः खी, लोकांचा ण समूह; £ गदी «च, तूही, वांती, आक [यप व अक eGangotr 


होक र लचा 


खी. ठोकांचीं मनें अनुकूल करून घेणे; लोकांची खुशामत; लोकांच्या | ' ही खबर सी लोकालोकीं ऐकिलेली आहें. ' लोकी( क्रि) 
मर्जीकरितां केळली बतावणी. * जैसि बहुरूपियांची रावो राणी! पु. १ लौकिक; कीर्तिः यश. “ बहु लोकि सांड नये। › -दा 
ज्लीपुरुषभावो नाहीं मर्नी । परी लोकसंपादणी । तैशीच करिती । ' १४.१.६८. २ प्रसिद्धि; चांगल्या किंत्रा वाईट रीतीने लोकांत 
-ज्ञा ३.१७६. *समजूत-ज्ञी १ सवसाधारण लोकांचें मत; | माहीत असणे, -त्रि. या लोकांतील; * प्रपंच संपादणे खोकिक । ? 


' सामान्य समजूत. २ ( एखाद्या मनुष्याविषयीचें किंवा पदार्था |-दा २.७.९. [ सं. लौकिक ] लोकिकीं-किंवि. ( काव्य ) 


विषयीचे) लोकांचें यथायोग्य ज्ञान; समाधान; योग्य जाणीव. | लोकांत; लोकससुदायांत. “ पुत्रसंतान नस्तां दु:खी । वांज नांव 
३ केवळं लोकांचे समाथांन ( आपलें किंवा आपल्या बाजूचे समा | पडिळें लोकिकीं । ' -दा ३.३.३२. लोकेषणा, लोकेशना- ' 
घान न मानतां फक्त लोकसमाधान ) पहाणे. ०सखाहित्य-न. खी. १ लोकांनीं आपणास वरे स्इणावें अशी इच्छा; कीतीची 
लोकांच्या जिव्हारी परंपरेने वावरत असलेलें कथात्मक.वा ग्रीता- इच्छा. ' वैराग्ये तनु झुषक करावें सोडुनि लोकेशना । ? -देप 
त्मक वाड्मय. हें लिखित असेलच असे नाहीं. याचीं उदाहरण-| ६७. २ स्वर्गादि लोकांच्या प्राप्तीची इच्छा. ३ लोकांमध्ये | 
कहाण्या, सावित्रीचे गाणे; कावळा चिमणीच्या गोष्टी; ठकसेनाच्या | चांगली किंवा वाईट प्रसिद्धि; लोकमान्यता किंवा दुर्लोकिक, | 
गोष्टी, ३० ०सिद्ध-वि. लोकांत रुढ असलेलें; लोकांत चाळू अस-|' मुलखांत लोकेशना होती. ? -पेद २१ ११२. [ सं. लोकेषण] 
ठेले; प्रचलित; वहिवार्टीत असलेलें. ०स्थिति-री. एकंदर जन-| लोकोक्ति-ज्री. १ म्हण.. २ ज्यांचा रूढ अभैच .घ्यावयाचा, 
तेची सामान्य स्थिति; लोकांची परिस्थिति. ` गाड्या घोडयांतून | शब्दशः अथे घ्यावयाचा नाईीं असे शर समुच्चयःनें; वाकप्रचार, 
हिंडणाऱ्या ग्रहस्थापेक्षां गरिबांनाच लोकस्थिति अधिक चांगली | उदा० डोळ्यांत तेल घाठून राहणे; डोक्यांत राख घालणे इ०. 
समजते. ' -ट २.८०. ०र्फीति-ली. लोकम्रसिद्धि. ‹ स्वामींची | ३ (साहित्य) ज्या वाक्याला वाकप्रचारानें चारुता आली आहे असे 
नजर खाद्यसशुद्धीवर, त्यांच्या पुरस्कर्त्योंची लोकस्फीतीवर व | वाक्य. ' हरिच्या पुन्हां पुन्हां कां काड्या नाकांत घालिशी शशका ।! 
इतरेजनांची केवळ मौजेवर. ' -नि ६१९. ०हितेषी-वि. जन-|[ लोक-उक्ति ] लोकोत्तर-वि. अलौकिक; असामान्य; असा- 
तेचं हित इच्छिणारा; लोकांचे कल्याण पाहणारा. [लोक हितेषी; | धारण. [ खोक:+उत्तर ] छोकोद्धार-पु. मानव जातीचा उद्धार 
हित+इष्‌=इच्छिणें ] रोकाग्रणी-पु. लोकश्रछ; लोकांचा पुढारी; | कल्याण; मोक्ष; जननमरणापासुन मानवांची सोडवणूक; लोकांची 
नेता. [ डोऋ+अग्रगी ] लोकाग्रह-पु. लोकांची उत्कट इच्छा; | उन्नति, प्रगति. [ लोक+उद्वार ] लोकोपकार-. केवळ लौकि- 
जनतेचा आग्रह. लोकाचळ-पु. स्वर्गादि लोकलूपी पवेत; जगरूप | काच्या संरक्षणाथे करण्याचा शिष्टाचार; जी करण्याला शाखाश्च 
पवत. “ एऱहवी जगदाकाराचे सिरे । जें चिरस्थानीयाचे धुरे । ब्रह्म-| किंबा आपली इच्छा नसून केवळ लोकमर्जीकरतां आपण करतों ती 
भुवन गा चवरें । लोकाचळारचे । !-ज्ञा ८.१५४. [ लोक-अचल ] गोष्ट, कृति. [ लोकम-उपचार ] 
ळोकाचार-पु. रुढी; लोकांची रीत; भ्रघात; वहिवाट; लोकरीत. ला( लो )कर---खी. १ वकरीं, मेंढरं इ० च्या अंगावरील 
* अंतरनिष्ट तितुके तरले । अंतरश्र्ट तितुके बुडाले । बाह्याकारें| मऊ केंस. २ शरीरावरील बारीक व मऊ केंस; खव. ३ (गों: ) 
भरंगळले । लोकाचारे । ' -दा १८.१.२४. लळोकांतर-न. | आंब्याच्या वाठ्यावर असणारा काथ्यांसारखा पदाः र 
परलोक; ( स्वै, नरक इ सत्युलोकाइन निराळा दुसरा |[ सं. लोम ] लों ( छो )करी-बि. लोकरीचा वनविछेला. 
लोक. [ लोक अंतर ] छोकांतीं-क्रिनि. लोकांमध्यें; जाहीर लोकर--ख़री. रोकड; नगद. -वद्लापूर ३९. ल 
रीतीने; उघडउघड, “ एकांती लोकांतीं करू गदारोळ । लेश तोही | लोकल-बि. स्थानिक, ठराविक सर्यादविच्या आंतील. [ व. 
स तीत ने अले | स्वानिक दर. [इ.] खोकलफाडी-त 
डी - [ डोक†भतीत ] फंडांतून बांधळेली ( सडक). ०चोडे-न. स्थानिक स्वराज्य 
लोकाचुकूल्य-न. डोकांची अनुकूलता; जनमान्यता; लोककूपा; लोकार--न. एक झाड. हें मूळचे चीन व अपान स. 


- लोकप्रसिद्धि. [ डोक आइङ्ल्य ] लोक्रापचाद्‌-यु. लोकांनी आहे. याची लागवड उत्तर्िंदुस्थानांत होते. फुलें हुबारि$ 1 


- केठेडी निंदा; जनापवाद; लोकप्रवाद. [ लोक + भपवाद ] | फळें आंबटगोड लागतात. -ज्ञाको (ल ) ५८. 


.होकाळोक-यु. सपतद्रीपात्मक पृथ्वीला तरबंदीसारखा असहेखा|. छोकी--पु ( माळवी ) दुध्या भोपळा. [ हि.] 

परैत; सद्वीपा पृथिवी व सप्तसञुद्र यांना वेढंणारा ब सूर्य- रोखंड--न. एक कठीण चातुः लोह/ याचा रंग गदे करडा | 
मंडळापरयतचां अवकाश. व्यापून टाकणारा असा एक महान्‌ विस्तृत | किंवा काळा असतो. ह्वा घातु कठीण, चिवट, उष्णतावाही आदः | 
पत, लोकालोकीं-किवि, १ तिऱ्हाइतांकडन तनहाइतंात.| यचे तापवून ठोकुन पन्ने ब तार काढतात. या घातला हव | 
२ विशेष पुरावा नाही अशा प्रकारें: लोकांत ऐकिले! पन"! शोहर फरजि. लोलो ] लोखंडाचे * | 


11... क | _ २७१२१ 
=== क्क याय डा लोटण 
द्वाणे-सड्तरतपशरया करणें; फार क्ट सोसणे. लोस्बंडाच चणे 
1 आत्यतिख दस क अलिन जस [ज द पाय टाकण्याचा प्रकार. “ श्षिगराच्या 

देण; अत्यंत दाळभपेषटा सोसावयास लावणें. छोखेंडकाम-न.| लोचका [त डॉच असा सिकवावा. ' -अश्वप १.१९०. 

! घर, यंत्र इ० मध्यं जे लोखंडाचे भाग लागतात ते ससुच्चयाने; छ ओढून काढलेला तुकडा. लचका पहा. 

गोंडी सामान. २ लोहारकाम. लोखंडाची फणी-खी. |तुरतां तुटत दार १ लवकर न तुटणारा; चिवट; वातड; ` 
इतर. “ तिच्या डोक्यावर होळंदाची (फशी पिव स्तर नाही अशी ( भाकरी, पोळी इ०). २ लवचिक; 
ए ७, लोखंडी-जी. १ लोखंडाची कढई काहीत. | त्य डा ३ ) कितीहि झिइदारिलें किबा रागं भरलें तरी 

२ एक वेीसारखें झड़प. -वि. १ लोखंडाचा :बनविळेला. | लोचरो [रा किंबा बोलावयास येणारा निर्जन (मनुष्य). (गो.) 

२ (ढ.) कठीण; लोखंडासारखा टणक; मजबूत; कणखर . न्द 

बंधा, हाबपेर इ०). ३ गांडी असळेले ब कठीण rs केस उपटण्याचा चिमटा.[सँ. छन्‌ ] 

( लांकूड ). ४ फार आग करणारा; कमी न होणारा ( ताप ). | भुंबईखाल अ र्‍या डावात रय 
कठीण, मत व्हड “वळवा वी ह असणारा भोंवरा. Es 
जातीच्या जोंधळ्याचा कडवा. ०काव-ली. तांबड्या त्या लोचा--. वनावट रेशमाचा गाळ. 

जातीचा दगड; लाल रंगाची कटीण माती. ०केळ-ख्री. केळीची लॉंचा--पु. ( कु. ) निकालात न निघालेला व त्रासदायक 
एक जात. "्केळं-न. लोखंडी जातीच्या केळीचे फळ. होणारा वाद, तंटा, दिरोष ६०. बाधा पह. 

*्चार-खी. एक प्रकारचें गवत. ०च्युना-पु. मजबूत आणि 
. टिकाऊ चुना दा किंवा अशा चुन्याने केलेले काम. ०छाप-पु. 
छापण्याकरितां शिशाचे केळेले ठसे ( याच्या उलट शिळाछाप 
अगर दगडछाप ). ०जर-पुक्नी. खोटा जर; लोखंडाचा जर. 
°झाड-न. लोखंडासारखे कठीण लांकूड असलेळें झाड. 
*्तगर-जी. तगर नांवाच्या एका फुलझाडाची एक जात. या 
जातीच्या तगरीळा वास नसून फुलें ताठ असतात. ०पाया-इ. 
मजबूत व टिकाऊ . पाया. ०फुळ-न. लोखंडी झाडाचे फळ. 
मह निदेय मन; कठोर. मन; निष्ट्र मन. * महाराजा- 
पारखा लोखंडी मनाचा मनुष्य कुणाच्याहि हाळ अपेष्टांनीं बरवः 
गारा नव्हता. -विक्षिप्त २.१५२. ०सुरूम-प. कठीण सुरूम. 
"र्स्ता-सडक-पुखी. लोइमागे; आगगाडीसाठी न 
केहेला मागी . ३ आ गा रूळ घालू 
ण मागे. ०लाख-खी. ( चांभारी ) चामडे ठोकण्याची 
र्र ०हळ्द्‌-सी. कठीण व तांबड्या रंगावर असलेली इसकी 
क बिर (बो. ) लोखंड `` . 
लः ( खान.) पर्यंत. लोक पहा. [ लग] ` 
याच की, ह भात, गह, राळा, वरी ३० 
दोंग--लो. ( कों. ) लाख नांवाचें धान्य. 
घोस; नपु, १ केळीच्या झाडाला येणारा केळ्यांचा घड, 


; केळवे गोठ वळा = क्रि. १ ( एखादा पदाथ ) ढकलणे; जोरानें पुढे ू 
कणीस, २ ( राजा. कुण.) मोठी लोंग; मोठें. व लांब दला टाच : प्रेम झोंबे कटी । देह घरणीये लोटी । ' 


भ्‌ वि _तगा १८१५. २ जमिनीवरून ( द्गड, चाक इ० ) त्याच्या 
| 3° मध्यें ( नक (क्षः) पङ राख, गी | फिरवीत ढकलणे किंवा पुछे दडपण रगडणं$` र 
$ रोच . cc 6 र cn ण्ऱ न § द |, o चाटे र 
Pt स्री, ( गो. \ लाँच. -0. JonminNee Math Collec त रोर (व 3 (दिबस काळ ६ ) 


लोंजारणे गाँजारणे--सक्रि. लाड करणं; कुरवाळणे; पाठी- 
वरून हात फिरविणे. [ गोंजारणे द्वि, ] 

लोट--पु. १ पाणी, वारा, इ० चा (आणि यावरून सहुष्यें 
प्राणी इ० चा ) एकदम आणि जोरानें आलेला मोग प्रवाह, 
झोंढा, समुदाय किंवा टोळी; जोराची पुढें येणारी लाट. २ गति- 
मान्‌. पदार्थाच्या गतीचा किंवा वेगाचा जोर; गतिमान पदार्थाने 
दिलेला धक्का किंवा अश्या घक्क्याचा जोर. ' ल्हान चाकाचा लोट 
भारी, मोठ्या चाकाचा लोट हलका. ' ३ हरएक प्रकारचीं कार्म, 
काळज्या, जबाबदाऱ्या इ० चे मनावर पडलेले दडपण. ४ वक्‍्तृ- 
त्याच्या ओघाचा जोर. ५ (छ ) (आंबे, फणस इ० ची ) 
समृद्धि; विपुलता} र्यछूट. ६ लोटांगण; नन्न होणे. “ खोट घेति 
पोट खरडिती ओंठ झि हालविती ।”-राखा १९ ७ (ब. ना) 
ल्हान ओढा, नाला श्वाइ [ लोटणे ] ०गाडा-उ. ( साताऱ्या- 
कडे ) आंत सामान भरून ढकलीत न्यावयाची हातगाडी. 


लोटपोट २७२२ ` | खोड. 
SNS ROS 
अतिक्रान्त करणे; कष्टाने काळ कंठे; ( खादय, पेय, औषध, इ० )| लोटा--पु. ( हेट. कु. ) घराचा ओटा. लोटी-खी.(राजा, 
बश्ञाखालीं घालणं ( नाख़षीनें किंवा आधाशीपणानें ). ६ (हत्ती, | क. ) ओटी; ओसरी. छोडो-प. ( राजा. कुण. ) ओटा. . 
घोडे, सैन्य, इ०चा ) शत्रूवर एकदम घाळा पडणे;-जोरानें चाळून | छोटा -ख्था--उ. (को. ) १ रहदाटगाडग्याच्या माळेस बा 
, जाणें, हल्ला करणं. “ देह संमंधावरी लोटला । संकल्पावरी उठा- ण्याचे मातीचें भांडें. २ विशिष्ट आकाराचें तांबे, पितळ इ० घातृचे 
बला । '-दा ५.९.४२. ७ दूर करणे; सारणे; दूर टाकणें. “ तेही | भा, तांब्या, गडवा, तपेली इ०; मोठी ले.री. ' कनकाचियां लोटी 
तयाचा मग हात लोटी ।? -सारुह-२-३१. -अक्रि, १ ढकलले | सिंपिजेती । वेली सातुसे आचिसां। दिश ३१२. [ सं. लोहघर ] 
जाणें. २ जोरानें येणे, घुसणे, वाहणे; एकदम येणें; पुष्कळ प्रमा- | °चाडगी-बासन-खीन. १ गरिवाधरचीं स्वयंपांकाचीं भांडी. 
णांत येणें, जाणें, जमणे.  देवळामध्यें कथेला आज लाखों मनुष्य | कुंडी. २ स्वयंपाकाची तयारी. उदा० चुली सारवणें, सपण आणण, 
लोटले होतं. :. * अवचिता सुखसागर लोटला । ? -दावि १९३. | भांडीकुंडी न्यवस्थितपणें ठेवणें इ० पारोसें काम. * लोटावाडगी 
३ ( दिवस, वर्षे, काळ ) निषून जाणे; पुरे होणे; संपणे; नाहीसें.|करून मी भाकरी करावयाला बसलें.” लोटी-स्री. १ तपेली; 
होणे; गत होणें. ' इष्टविर्योको त्थित ` दुःसहृमूच्छेंत लोटली | ल्हान तांब्या; लहान लोटा; विशिष्ट आकाराचें तविं, पितळ ३० 
घटिका । ' -मोकणे ६.१. ४ (भित, घर इ०) कोसळणे; ढास- | घातूचें पाणी ठेवण्याकरतां अगर पिण्याकरतां भांडे. २ ती्थकुंड, 
णें, ५ सर्व शक्ति एकवटून जोरानें ( शत्रवर ) तुदन . पडणें. -ऐरापुप्र १०.१ लोोटर्के, छोटका-पु.न. ( जुन्नरी ) ल्हान 
° आकाशाइूनि विजू पडत । तेवीं दक्षावरि अकस्मात्‌ । वीरभद्र | मडके; लहान भांडं. | 
लोरला २६ ( अश्र) जोरानें वाहणे, येणें; ( नदी, लोंडा इ० ) | लोटा-ट्या--वि. घध्पुष्ट. लोठा-ठ्या पहा. 
-दुथडीभरून वाहणे; पुर येणे. “जें पाणी लोटले तें लागठेंच| लोटांगण--न. ९ देवापुढे, साधुपुरुषापुढें किंवा राजा इ०- ' 
` दोन्ही थडी भरल्या. ? ७ काळेकुट्ट आणि वावटळीचे ढग येणें; |कांपुढें नन्रपणानें लोळणें; साष्टांग नमस्कार. “ घाळूं लोटांगण तच्च- 
जोराचा पाऊस येणें. “ तिकडे जों पाऊस लोटला तो गांवचे |रणीं । ' -विक ४. २ इंश्वरादि प्रीत्यथे आडवें पडन चक्राकार 
यांव वाइविळा. ? ८ ( धान्य, फळें. पीक इ०) भरपूर येण; अतिशय | लोटत जाणें; असे लोटत जात असतां होणारा फेरा. ( असें लोटत 
पिकणे; लयलूट होगे; समृघ्दि होणे. ९ आंथरगावर ल्वंडणे; गेल्याने पुण्य लाभते अशी समजूत आहे.) ३ एखादा पदाथै 
निजणे; पडणे. १० लोटांगण घालणे. " लोटला पायीं स्तवितचि। २ | उंचावरून ढासळुम खालीं गडगडत येत असतां त्याचे आपल्या 
दावि ४४. ११ तोडून टाकणे; तोडणे. ' आणि नित्यादिक जे | भोंवतीं द्दोणारे फेरे प्रत्येकी. [ लोटणॅ--अंगण ] 
असं। ते येणे फळत्यागें नासे। शिर लोटल्या जस । येर आंग । | लोडालोर-लोटी--ख्री. १ एकमेकांनी एकमेकांस लोटणे, 
जज्ञा १८.१२८. १२ पाटणे; बदलणे. ' परी मनोधसु न लोटे । | ढकलणे, ढकलाढकली. २ (ल. ) एकमेकांवर कामाची कोलवा- 
विकारविखाहि 1-ज्ञा २.४१. १३ मोजणे; मोजून टाकणे. |कोळवी ३ काम, उद्योगधंदा कसावसा करणें; चालढकलीवर नेणें 
वाप दुःखाचे केणें सुटले । जर्य मरणाचे भरे लोरळे। ? -ज्ञा .| लोखळण-णऐै--न.. (व.) लारणें; पोळी. इ० लाटेण्या” 
४९६. १४ मरणे; जाणें. ‹ येवढे अहोरात्र जेर्थिचं। तेणें न लोटती | करितां लागणारा गोळ दांडा.. 
जे भाग्याचे । देखती ते स्वगीचे । चिरंजीव । २ -ज्ञा ८.१५७, | लोरटिंगो--पु. (यो. ) झाडांचे हातहात तुकडे करून जंग 
[ सं. टू; प्रा. लोड; हिं. ] | छांतून शहरांत आणणें. [ लोटणे ] _ ऊ 
लोटपोट-_खी १ लोळण. २ वेदुमार मौज; आनंद; दंश, लोठा-ठ्या, लोंठा-ठ्या--वि. लह अगडवंव; पपु 
खिदळणें इ० चाळे किंवा क्रीडा. ३ पूणे तृप्ति किवा समाधान. | गल्ल; मजब्रुत; धिप्पाड ( माणुस, लाकूड, पञ्च इ० ). ळोठा" 
४ कसें ह रेटण्याची क्रिया; चालढकल, ५ वपुस्य; चंगाळी. श्रम-पु. १ कोणीहि अगडबंब, लह व मूर्ख माणुस; घटिंगण; ` 
Er ह इ० पाहून किंवा ऐकून होणारी तह्रीनता, | उच्ठृखल मनुष्य; सहं निरंजन. ब्रह्मचर्यादि आश्रमहीन' मनुष्य. 
' एकामता हव रमपूक. ७ एखाद्या वस्तुच्या दोन्ही वाजू. | २ सडेसोट. ज्याच्यामागे बायकोसुळें इ० व्याप. नाहीं असा 
०करणे-होणे-इंसुन हेतून सुरकुंडी वळणे; हंसून पोट दुखू माणूस. ` ण 
ळागणें. “ हंसुन हंसून ती लोटपोट होऊन गेली. ? -पप्रे ४२. 
 लोटलोट--खी. लोटणे; गडवडणे. ' होत लोटलोट आप- 
. रले। ? -दावि १२३. 
लोट, ळोहट- यु (कों.) पोहोरा; विहिरींतुन पाणी काढ- 
ह्याचें तांड्याचें भांडे, | सं. होहघट ] 


` लोड, लोढ--नपु.पु. १ टेकण्यासाठी केलेला लांब आणि 
वाटोळा तकया; पृष्ठीपधानक, * त्याबरिं भ्रमाची गादी सुध! 
पाठीशी धैर्याचे केढे लोड । वरि आनंद चांदवा अखंड । प्रकाश 
मय लाविला ।! -ह ३३.३. २ तुरपून शिवले असतां होणारी 
ळकर ला सात्रडेडी,शिल्षण; गोट. ३ सुताराच्या सामत्य़ा 


८८-७0. Jangamwadi Math CQ 


लोण 
MMM SC 
की ३? तावक त अ | परगांबाइून किंवा परदेशाहन आलेली ठटारूंची 
लांकूड असते तें. यांत जुंवाचा दांडा अडकवितात; वखर, कुळव ठोळी; यात्रा इ० प्रसंगाने एखाद्या स्थळीं एकदम गोळा झालेले 
यांचें दिड. ण लोक. छोंढ्यावरोवर-सरस चाहात जाणे-समाजांत रूढ 
लोड--वि ( खा. ) रोड; अशक्त. असलेल्या किंवा होत चाललेल्या सरणीने वागणे; श्रवाहावरोवर 
लोडणा--प. जनावर पळूं नये म्हणून त्याच्या गळ्यांत वाहून जाणे. . 
` बांधण्याचे अवजड लांकूड; अवजड पदाथे. लोढणे पहा. खोढ'्या--वि. होठा-ठ्या पहा. 
` लोडणी--ली. दवडणें; घालविण्याची क्रिया. “ सात घटिकां| लोण--न. एक कापडाची जात. -सुंब्या १२३. 
पुढें तयाची छोडफी । इंद्रिये गोठगी सवै येती । ' -ब ११२. लोण--ली. १ खाऱ्या पाण्याच्या आश्रयाने खाडी इ०च्या 
लोडणे--न. सुतार इ०चे कोरण्याचें, खोदण्याचे किंवा कात- कार्टी रुजणारें एक प्रकारचे “गवत. २ लवण; मीठ. ' लाविल्या 
वाज इत्यार, लोण न छे ज्याही । ळोणलक्षण त्या काय पहासी । ते तब 
| लोडमदान्‌--वि. ( व.) लोढण्यासारखा असणारा मनुष्य. | नाणावें पंक्तीसी । चवी त्यासी पै नाहीं ।? -एसस्व १८.४८. 
| लोडा--वि. (खा. मिही) लोखंडी. _ ३ जमिनीतील क्षाराचा अंश. ४ सिंध प्रांतांतील उमरकोट व . 
| ळोडिगा--पु. (कों. ) छांक्रडाचा ओंडा. ` _ |हवावंदर येथील एका विशिष्ट झाडाच्या राखेपासून तथार केलेला - 
लोडी--प॒. ( सोनारी ) सफाई, पॉलिश करण्याचा दगड. |पापडखार. ५ (छ. ) उतारा; ओंब्राळणी. [ सं. लबण; प्रा. लोण; 
लोउेळूट--ली. छाडेलूट पहा. गु. छण; सि. ढूणु; पं. लूण ] *्उतरणे-दृध काढणे; मीठ- 
लोढ--पु. लोड; लांवडा व गोळ तकया. लोड पहा. मोहृऱ्या वाळून काढणें. ' तुम्हां निद्रा मज आज्ञा ते स्वभावें । 
लोढणे--सक्रि. ( कापसांतून ) सरकी काढणें; कापूस विच | उतनी जिवे जाईन लोण।? -तुगा ४३७. ०करणे-ओंवाळणें; 
रणे. ढॉढमन-न. ( खा.) सरकी काढणें. लोढाइई-खी. काप- ओवाळून टाकणे. “ सक्छ तीर्याचिये धुरे । जिये का मातापितरं 
सांतून सरकी काढणें किंवा त्या कामाची मजुरी. तयां सेवेति कीर शरीरें । लोण कीजे । '-ज्ञा १७.२०७. 
ळो( लॉ )ढर्ग, ळोड(ढ )णा--न.पु. १ ओढाळ युराच्या| लोणढ--न- ज्या ठिकाणीं लोण नांवार्ची हार यी होतात 
गळ्यांत अडकविलेळें लांकूड. २ (ल. ) प्रतिवंधक गोष्ट. लचांड; | त ठिकाण. लोणवी-खी. (राजा. ) लवणाची खोलगट जागा. 
जबावदारी; जोखड; आपणास अप्रिय असें माणूस किंवा काम-ज | दा पाणी पुर्वी भरत भसून नतर गाळाने भरून आलेली जागा. 
आपल्या पाठीस लागळेें असते ते. ' बुद्धाने वालपत्नीय लोढणे |दींत मीठ पिकते. लोणा-प. १ एक अ bl अ 
गळ्यांत अडकवून घेणे हें निंद्य आहे. ' -टि ४.१३७. |३ वेढव इ०्मधील क्षारांश. ३ ( छ. ) अंगकांति; hn रखी; वया 
आणि जंड असा दागिना इ०. ४ मालाच्या ओझयानें गाडी ee 
त पइ i रर | ; णखा 
गी नये महणून जं टेकण देतात तें. !(ब.) लोडन. [स हा (करित मोड, ! जीर टी गी | 
ळोढणे--सक्रि, १ पुष्कळ अम्याप्त करणे; परिशीलन करणें; री कक 
शिकणे, “तो न पढ़ो कां ब्रझसुन्न। न लोढो सवै शास्र । '.-ज्ञा वाळत न NS « श ळोणा- 
र वा शी या 
ढा--पु. (काशी ) वरवंटा; चटणी इ० वादन चुणे कर. ; ; या 
त र सं. छट] छलः) Re भिल अल > ँ 
` लोढा--प॒. गुळणी; घोट. ' सुखी रक्त लोढे खोटी । '|भित, जमीन यांना जोत अग पा चा 
Bier | ह थोडीशी माती परत आणणें; किंवा 
लोंढा--पु. १ अकस्मात येणारा पाणी इ० द्रव पदार्थाचा | निघून जाऊन बील र यल नन ख्य 
लोट, प्रवाह; पूर. ' तयाचि पाहे या तोंडा । येईल जळंबटाचा | अशी परत आणड्ली मातो. ( ग, चे 
Ds Ee › -ज्ञा १३.५६४. | माती आणली म्हणजे .डाव जिकला असे समजण्यांत येतं. [सं.. 
1 इया उमळती दाढा । दांतांसहित । "3: ७ गळणे-एखादा नियम उल्लेधिल्या कारणानें निरु- 
९ मोदी आणि जोराची पाण्याची छाट. ३ (क) घने, फड स द स दिव इट जाणे. ` असा आजपर्यत कोणी राज्य- 
३० कोणत्याहि पदार्थाची बाजार, चेत ३०मये एकदम झारी पयोगी होणे किवा फुर्केट जाण. , 


सशद्धि; अति विपुलता; असंख्य वस्तुः ४ गांव, देश इ०वर धोड कत्याने किंवा शाज्न कारान कायदा किंवा कान केलेला आठबत 


र 


मूठ. ४ -न. फभर, कु 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लोणचे डि २७२४ 


नाहीं कीं अमुक एक विषयास अमुक असुकच पृष्ठे लागावी. ती इवलेसे लोणी, लोण्याचे प लोण्यापासुन चोरी 
शा्नोक्त मर्यादा उलषिली दीं लोण बारगळले. ' "चिपळूणकर, चुरम्याची तुकडे पाडून केलेली वर्फी, -गृशि १.४४४ लोण. 
मागून आलेळे लोण पुढें पोचविणे-( आारयापाटयांच्या |कढा-वि. ताजा; अगदीं नवा; कोरा करकरीत; नवीन; साजूक, 
खेळांत एखादा गडी सगळ्या पाट्यांतून पार जाऊन परत येण्यास | ( अगर्दी ताज्या कढविलेल्या लोण्याप्रमाण ). [ ढोणी-कढणे ] 
निषाला म्हणजे तो लोण घेऊन येऊं लागला असें म्हणतात. हे लोणकडी, लोणङढीथाप-वार्ता-चातमी-गोए-खबर, 
लोण तो वाटेतील गड्यांस शिवुन देतो. यावरून ) मागून आलेली |लोणकढे चतमान-खीन. समयाचुसार ठेवून दिलेली याप; 
चाल पुढें चालविणे. ' जे आपले आचार विचारांच्या कसोटीला | खोटी बातमी; गंमतीखातर आणि गंभीर मुद्रेने सांगितलेली खोरी 
लावीत नाहींत ते गाढ विश्वास शुंखळांनीं निगडित झाल्यामुळे | खबर. ' पण मला आपण आपली तसवीर द्यायची कबूल केली 
मागून आलेलें लोण डोळे मिद्रन पोंचविणें एवढेंच आपे कतैच्य |ना १ कां लोणकढी दिलीत! '-फाल्युनराव. लोणकढी दौळत- 
समजतात. ? -आगरकर. लोणपारंया ( खीअव. ); छोणप- | खी. नवीनच मिळालेली दौलत. लळोणकढे( डे )तूप-न. शद 
(पा )र-न. १ आट्यापाट्या; खदंगपाट्या. ३ ( फक्त, शेवटचा | छोणी.कढडन तयार केळेर ताजें तूप; साजूक तूप. लोणकढे 
शब्द ) खेळांतील सरशी; जय. दारिज्य-न नुकतेच आलें दारिद्य. लोणक्रापग्ना, लोणी- 
लोणचे -न. १ आंबे, लिंवे इ० चिरून त्यांत मीठ, मोहरी, | काप्या-वि. बोथट; धार नसलेला ( चाकू, सुरी इ० ). लोणर- 
हिंग इ० घाळून खारवून केलेले तोंडींछावणें. २ दोन्ही वि. लोण्याच्या वासाचें किंबा चवीचे. लोणणे-सक्रि. (व.) 
खेळणारा गडी. ( खा.) लोणसान. [ सं. लवण ] लोणच्या- |घोरणें; आहाटणें; घाटणे; वरणाची डाळ शिजल्यानेतर ती लोण्या- 
वि. सालीला जाड व आंबट असा ( आंबा.) ( जाड साडीच्या | सारखी मऊ करणें. लोणख-बि. (कों. ) १ सत्वस; कसदार; 
आंब्याचे लोणचे जास्त दिवस टिकते ). _ ज्यामध्ये लोण्याचा अंश पुष्कळ आहे असें (दूध, दहीं ). २ 
लोणमांस--न. मांसापासून शिजवून तयार केळेळा पदार्थ. |जीच्या दुधापासून पुष्कळ लोणी मिळते अशी ( गाय, म्हैस इ). 
--गृशि २.९७. लोणमांसाचा रस्खा-पु. सागोती वारीक| लोत--ली. एक औषधी झाड व त्याचे मूळ. याच्या 
चिरून त्यापासून तयार केळेला रस्सा. -गृशि २.५०. फुलाला शेवाळे म्हणतात. , र 
लोणारी. ठांकई जाळून त्यांचे कोळसे करणं किंवा! खोथ-ध--ली. १ सुडदा; प्रेत; शव. २ माजून पुष्ट झालेले 
चुनकळ्या करणे हा धंदा करणाऱ्यांची किंवा लांकूड, कोळसा अगर | शरीर; धुड; अवजड किंवा स्थूल शरीर; अगडवंव माणूस, पशु 
चुनकळ्या विकणाऱ्यांची जात किंवा त्या जातीचा इसम. “दैत्या दानवांचिआं लोथां। दाटला वसुंत्ररेचा माथां । '-शि 
. लोणी-न. दुध, ददी घुसळले अमता त्यांतून जो स्निग्धांश १४७. ३ फार मोठें फळ ( प णस, चिवड, भोपळा इ०). थ मोट 9 
निघतो तो. [ सं. नवनीत; प्रा. नोणीअ; पं. नौणी; हिं. नौनी ] गाठोडे; पिशवी; कोथळा. ` जैसी अवत्रींचि नक्षत्रे वेचावीं । ऐसी 
२ख़ाऊन ताक देणे-स्वतःचा स्वायै साधून मग पराथे पाहणें; चाड उपजेल जै जीवी । तै गगनाची वांधावी । लोथ जेवीं ।' 
सुख्य भाग आपण घेऊन निःसत्त्व व किरकोळ स्वरूपाचा भाग -ज्ञा १०.२५९. ५ ओझे. ' कीं अनुभवाचा माथां। वाडगि 
उदार होऊन दुसऱ्यास देणे. “ हजार युरोपियन कामगार सवे | सुखाचिया लोथा। ? -ऋ ६४. ६ मोठा टोकळा; मोठा फत्तर, 
लोणी खाऊन ताक मात्र भामच्या वांट्यास देतात ' -दि २.५१२. |[ हिं. लोथाइ ] छोथी पाडण-१ समूळ नाश करणे; सैन्याचा 
०लावण-खुशामत करणें; मनधरणी करणें; मिनत्या करणें. धुव्वा उडविणे. २ मृतप्राय होईपभ्रत एखाद्याला खूप कुबल. 
लोण्याची कढी करणे-ढोणी वाटेल तितकें किंवा विपुरतेनें ळोथेळा, लोथ्या-वि. (व. ) स्थूल शरीराचा; दोंद घुले; 
वाढणे. छोण्याची खचत न साहणे-शांत आणि लोण्या-| गलेलड. 
- प्रमाणे मऊ अशीद्िं सवत असह्य होणें; विरोध सहन न करणे, लोद-ध--पु. ( ढोरांचा धंदा) कोकणांतील एका झाडाची 
लोण्याच्या पुण्या तुपांत तळण-भशक्य गोष्टी शक्य होणे; | साळ. ( लाखेचा रंग पक्का व चमकदार होण्यासाठीं लो टाक 
न घडणाऱ्या गोष्टीची चिकित्सा करणे. लोण्यांत दांत फुटणे- तात. ) [ सं. लोघ्र, लोघ ] | 
अत्यंत सौम्य स्वभावाचा मनुष्य असम्य, रागीट आणि कठोर| लोद्ळणें-_कि. पीक भरपूर येणे; असे पीक जमीनींत साई! | 
'असा होणें. लोण्यास दांत फुटणे-आपण ज्याचे लाउन, त्यावर पाऊस पडल्यासु% दाण्यास मोड येणे. 
पालन, पोषण केलें त्यानें आपणाशी कृतध्नपणं किवा अमर्याद्‌-| लोदा--पु. उत्तम अन्नाचा चास; पिंड; गोळा. ` 
. पे वाग लागणे. ळोण्याची कणी, लाण्याचं बोट-ख्रीन.| . छोदी--खीविना, पटाणाच्या एका जातीचें नांव. 
` अगदी किंचित लोणी; कणीएबढें लोणी; वोटाठा चिकरलेळें लोणी;| ळोडु--वि. नीच. -राव्य २.२६. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


हौद्या २७२५ 
2222111000... र 
होद्ा--वि. ( वायकी ) नको असलेला; मनांतून उतरलेला; 
तिरस्कृत; ज्याच्यावर राग झालेला आहे असा (मनुष्य ). [सं.] लोपर्णे-अक्रि. १ उप्त होणे; नाहीसं दोणं; दिसे- 
_ होद्या--वि. एक प्रकारची नाचणी. ` नासा होणें. २ प्रचारांतून जाणें; गळणें. ३ लीन होगे; मिळून 
. छोघ--लीऽ. मेत; शवः मुडदा. लोथ पहा. एक पुरुष एक | जाणे. लोपविण-अक्रि. ( काव्य) लपविणे; अदश्य करणे, दड- 
कुमर । जळोनि पडिले. लोघ इारीर। ? -हरिशचद्राइयान २५५ | विण. “ भगणें सवे लोपवी । ? 
(नवनीत ए. १९७). पकाद्याची लोघ पाडणे-एखाबाला | लोपाचार-इ. ( इ. ) कोंबड बारे वळी देण, 
मारून किंत्रा चुकून ख॒तप्राय करणें. ळोघी पाडणे-(सेन्याचा)| खोपासुद्रा--खी.विना. अगस्ति ऋषीची खी. 
पूणे नाश करणें. कत्तल करणें; मृतवत्‌ पाडणे; ठार मारणें.. लोप्तुवाय--ख्री. ( गो.) अगत्य; कळकळ. [ लोभ ] 
लोघडा, लोघा, ळोदा-पु. अगडवेव किंवा धिप्पाड माणूस,| ळोब--प॒ ( गो. ) डोभ; प्रेम; आकपैण. [ स. लोम ] 
पशु. ळोघा-पु. १ प्रेत; सुडदा. २ प्राण्याचं तोडून किंवा ओरः| छोच, लोंबट-र-न--खी. भात, गहू, वरी, राळा, राजगिरा 
बाइन काढलेले मांस; लचका, ( क्रि० घेणें; तोडणे; काढणें ). । वगेरेचं कृणीस; घान्याचा तुरा. [ सं. लंब ] 
'लोघट--वि. (कों. ) चिघळलेला; पातळ; लिविलिवीत| लोंबक(का)ळणे, लोमकळणे--अक्रि, १ लॉंवणे; लटकणे; 
( गुळ, कणिक, साखर इ० ). लोघा-पु. चिकट व मऊ गोळा; | ओळंवणें; अधांत्री राहणें; लोंबत राहणं; वरच्या आघाराशी 
पातळ व चिघळेळा पदाथे, गुळ; पातळ भात, कणिक इ०. | संबद्ध असा पदाथ खालच्या भागाला आधार नसल्यामुळें अघां- 
-वि. चिघळलेला; पातळ; विळविलीत; पाझरलेला. तरीचं लटकत असणें, झाडाची फांदी, खुंटी तुळई इ० हातांनी 
लोघर्णे--अक्रि. ( कान्य ) १ छञ्ध होणे; झोंवणे; चिक-| धरून पाय निराधार स्थितींत ठेवणें. “ घोड्यावर बसलं. असतां 
टगे; गुंतणे. “ संसारखुखाचेनि पढतमूख्षे । लोबोन पडती । ? | रिकिवी नसतील तर पाय लोंबकळतात. ' २( कांही काम, 
-दा ३.१०.३०. २ संवय लागणे; लालचावणें; चटक लागणे. कारभार इ० ) शेवटास न जाता अपूणे स्थितींत पडणे; अनिश्चित 
‹ मायवाप बंधु वहिगी । नोवरी न दिसतां वाटे काणी । अत्यंत | अशा मनःस्थितीत असणे. [ लावणें ] क च 
` जोधा पापिणी । अविद्येने भुलविळा । › -दा ३.२.४०. ३ (का)ळा-खीऽ. लॉवकळत राहण्याची दीत य | 
छोरणें; ळच होऊन येगे. 'तरऱ्य रामपूजेसी । प्राणीमात्र लोघळें1 ? लॉबट-ड--जी. (को. ) १ मत टी -३ संकट; 
-वेसीस्व ७५०. ४ ( छ ) घडणे; बनणे; तद्रूप, तदाकार होणे. | घड, झुपका; उ उपद्रव; जास; गट; शङ्का. २ सकट; 
: जिव्हा होली र्से । कमळ सुपे विषाणी । ' -अड ९.२. ड न 0. (राजा. ) कठे, पुळे, नसके, घोतर 
७ गाढ निजणे, * तेथेचि येक लोधळे। ? -गीता २.१३९८. [सं.| लोबण--लीः ( र 33 वा बोजा; लोंवकळत किंबा 
इम्‌] छोधळेपर्णे -करिवि. लोभाने; उच्च होऊन. ` नयन हे |इ०चा se र (क्रि छागे) [ होवें ] 
होषलेपणे । निमेपोन्मेधांचे सांडणे । ' wr १ दरवया वाु् आयार असून खाडच्या 
लोबा पु. एका शेतकरी जातीचं नांव. आधार नाहीं अश्या स्थितीत ( पदार्थ, माणूस इ० ) 
लोध्र--पुन. एक वृक्ष व त्याची साल. दे वृक्ष कोंकण, | वाजून ग; टांगरेळा राहणे. २ (छ. ) उल केलेले 
महावळेश्वर, बंगाढ व नेपाळ या प्रदेशांत होतात. पान वक आ कोर पडणें, अनिश्चित स्थितींत असणें. ३ 
ळौच्या पानांएवढीं असतात. उपयोग रंगाकडे व ओषधीकडे. i [विषयीं सारक असणें; एखादे काम घरतां येत 
यास हुरा असेहि कोणी म्हणतात.- याच्या तांबडा ब पांढरा एखाद्या का१ येत नाहीं अशा हेशकारक परिस्थितींत असणे; 
भशा दोन जाती आहेत. तोला नाहीं सोडता रोणे 
लोन-न. ( व. खा. ) मीठ. ळोना-पु. ( व. ) भि 


कुचमर्ण; कुचंबणूक होणे; वाट पहात दसणें. [ सं. लब ] 
-स्री. 
* भगर जमिनीला क्षारामुळें आलेला ओलसरपणा, होणा पहा. | लौबणी १ 


होंवकळणें; लटकणें; झोका; हेल्कावा. -२ 
संशयित 4 = \ विं 
मिळते | कुचंबणा; थांबणे संशयित स्थितीत राहणें. खोबत्या-वि. 
खोनार-पु. मिटागर. लोनावळें-न. ज्यापासून मीठ मिळते nes पा भन फिरणारा; खकार; 
असं तळे, [ लवण--तळे ] छोतीया-खी. मीठ तयार करणारी | ( व.) ए फिरणारा 
. जात. 


लोंबरं 


अक्षर, शब्द इ० गळणें, गाळणे; अक्षर, प्रत्यय इ० शब्दांतून 


——— 


जाणारा - 
न, ( राजा. ) मोठी लोंव; ओवी; सते कणीस. ` 
खोना--प. एक लहान जातीचा मासा. आ स ह हिरी लोंदूनिया खे 1! -केक 
छोप--पु. १ गळणे; नाहींसें होगे; अभाव; नाश. २ ब [ बेब] , | 
अचारांतून जाणे; रद्द होणे, पडणे. ३ बोलताना किंबा-तिहितांना १३५. 
शको, ३. ४२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


 होबरे टं २७२६ ब ठोलुतव 
1 कडग किः सः 
लोबरें--न. गोवारीच्या झंगांची पीठ पेरून केलेली लोमूर--न. एक लोखंडाचा प्रकार.-लोखंडीकाम. मॅरर २१. 
लोबाड--वि. ( खा. भिल्ली. ) लबाड. लोयली--सी. गळ्वताचा एक प्रकारचा ल्हान नांगर 
छोबान, लोबानऊद, लोबानीऊद्‌--छोभान इ० पहा. लंगर; लोली; खोइली पहा. ड 
छोंबी--खी. लोंबत कणीस; लोंगी; ओंबी; तुरा. ' थेवी थेंबी | लोळ--वि. १ हलणारा; अस्थिर; चंचल; झुलणारा; कांपणारा, 
आल्या लोंबी । ? भोंडल्याचें गाणे-मसाप २.१. [ डोंवणें ] |" लोळ पताकी डोलत । रथ शोभत अतिशोभा । ? -एसस्व ५,११, 
लोबीझोची--खी. झटापट; जोराचा प्रयत्न; अनेक तऱ्हेची | २ ( छ. ) अति उत्सुक; अधीर; उतावीळ; आतुर. ` असन्मानस 
खटपट; आवेश; कांहीं कार्यायै सोसळेछे कष्ट किंवा केलेली | तव भुजपौरुष देखावया असे लोळ ? -मोकणे १४.४२. ३ 
घडपड; लोंबून आणि झोंबून केळेला प्रयत्न. “ साती दैवतें | रुंपट; अधाशी; लोछप; आसक्त; छञ्ध; एखाद्या विषयाकडे आइ 
बळजेठी । लोंवीज्ञोंबी पातले । ? -नव ५.८८. [लोंवणे+झोंवणे ] | झालेला. ` त्या शोकगररसाच्या पानीं सुनि शंसुचीच मति लोळा।? 
_ लोभ--प. १ एखाद्या पदार्थाच्या प्राप्तीची उत्कट इच्डा.|-मोवन ४.१३८. ४ क्षणभंगुर; नाश पावणारे; नाहींसे होणारें. 
२ द्वातयें जाऊं नये अशी इच्छा. ३ हांव; आधाशीपणा. ५ छुन्ध; अस्वस्थ. ६ लोळागोळा झालेला; पंख उपटल्या- 
*« द्रग्याचिया लोभछंदा । करुं नये तो करि धंदा । ? -ज्ञानप्रदीप | सारखा; असहाय. ` रयत विचारी लोल झाली उपरली पराला। ! 
१३५. ४ चिक्कृपणा. ५ कृपादृष्टि; ममता; मेहेरवानी; प्रीति; |-ऐपो ४१२. [सं. लोल] लोलक-प॒. दागिन्यांतील लोंवता मणि. 
भरेम. ` सदूवर. गुरुजींचा फार लोभ होता. ' छोभडचे-क्रि, हा बहुधा खालीं जाड व वर निमुळता आणि लांबट असतो. 
(यो. ) लोभ, प्रेम करणें. छोभभे-भक्रि. ( काव्य ) लोभ|[ सं. ] लोळं(लि)गत-वि, आसक्त; लोभी; हावरा. “ सांडून 
करणें, सुटणे; ब्ध होणे; एखाद्या वस्तूच्या प्राप्तीची इच्छा होणें. |राम आनंदघन । ज्याचे मनीं विषयचितन । त्यासी कैंचें समा- 
` लोभणे, लोभवणं, लोभावणं-अक्रि. १ ( मनुष्य, पदाथ | धान । लोलंगतासी। ? -दा ३.१०.६२. छोले(लि)गता-ली. 
इ० बद्दल ) प्रम असणें; प्रीति करणें; प्रेमानें खेंचछा-ओढजा| १ आसक्ति; लोभ; एखाद्या वस्तुच्या प्राप्तीची इच्छा-हांव. 
जाणें; ' सू क्लीबा पतिला कधींहि छोमेना । ? -मोशांति ३.६८. |` तापसां नार्ही लोलंगता । ? -सुआदि २२.१४३. २ चंचलता, 
२ उत्कट आकांक्षा असणे; एखाद्या वस्तुनं आकृष्ट होणें; प्राप्तीची |“ लोळंगता नसे ज्ञानें धाळेपणें । ! -रामदास, अभंग (नवनीत 
इच्छा होगे. छोसनीय-वि. लोभ करण्यासारखा; स्प्रहणीय; पृ. १६७. ) छोळा-वरि. १ निर्जीव होऊन लोंबत राहिलेला 
` आकषक. लोभापर-वि. डोमयुक्त; कृपाळू; ममतांळू. 'म्हणोनि |( हात, पाय इ० अवयव, ताड, माड इ०भें पान ). २ छल; 
त्याज्यं जें नोहे तेथ त्यागाने न सावे ।त्याज्याखागीं नोहावें। अशक्त; निर्जीव; थोटा ( माणस, पञ्च ). ३ (छ.) परतंत्र; असहाय. 
` लोभापरी। ? -ज्ञा १८.१३२. [ सं. लोभपर ] लोभाविष्ट, | ४ लंगडा; छळापांगळा; व्यंग असलेला; अर्घोग झालेला. 'हा लोला 
खोभाळू, लोभिष्ट, लोभी-वि. १ हावरा; अधाशी; फार झाला, होऊन पडला. ' ळोळा-ळ्ा-पु. १ घंटेचा लोढणा. हा 
लोभ असलेला; एखादी वस्तु मिळण्याबददुळ किंबा आपणा- | आंतीळ घेटेच्या वाजुवर आपटून आवाज होतो. २ घड्याळाचा 
जवळील न जाऊं देण्यावद्दळ फाजील इच्छा करणारा, २ चिक्कू; | रंव. ३ घशांत छोंवंणारी पडजीभ; उपजिव्हा. ४ लचका. ' शाने 
कृपण; कंजूष; पैसा खचे न करणारा; कवडीचुंबक. असतें लोळे तोडिती ।? -दा १.१०.५७. छोळावणे-अकि. 
लोभान, लोभान-नी ऊद--पु. एक सुगंधी द्र्य; ऊद; | आसक्त होणे. 
एका झाडाचा चीक. [ हिं. लोवान ] ०दाणी-खी. धुपाटणे. खोळाम-घ, लोलाम( ब )दार--टिळाम; लिलामदार 
लोभी-उ. न्याघ तारा. छन्धक पहा. 
लोभेन. वाद; तंरा, लेमें पहा. . ह - | खोलितकरण--न. ( नृत्य) एकदां डाव्या बाजूला व 
ह लोम--नपु व; अंगावरील वारीक केंस, [ स, ] °पाद-| एकदां उजव्या वाजूला अंचित हस्त करून रेचित करणें व त्या 
केसाळ किंवा कॅसासारखे पाय असळेडा प्राणी. उदा० कोळी, वेळीं हात जिकडे असेल तिकडे डोकें वळविणे. लोलितशीषे” 
झुरळ, माशी इ०. ०विलोद्र-प॒. वर्णसंकर. * नाना प्रसंगे लोम- | न. ( नृत्य ) डोके चोहोंबाजुस हलविणे. वेड, क्रोध, देहभान 
विलोम अविचार । ? -सप्र २१ "८. छोम्रश-वि. १ केसाळ | नसणे, रोगप्रस्तता, मद्यपानसेवनस्थिति, प्रहबाधा ह्या 
. (जनावर, गात्र). २ लोकरीचा; केसांचा बनविछेला-छे ( बन्न, [दाखविणे झाल्यास हा अभिनय करतात. 
. शाङनोडी, बुरणूस, घोंगडी इ० ).. लोमहपण-बि. रोमहषेण;| लोळी--खी. ढोयली पहा. 
अंगावर रोमांच उडविणारे; पुलकित करणारें. [ लोलुत्ब--न. लपटत्व; लोमीपणा; आसक्ति. आधार घेईना 
- छोम़कळणे--अक्रि. छोंवकळणें पहा. : ` |लोडत्वाचा । ? -दावि १८४, उडा 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पहा. 


| 
| 


होलुप ' | २७२७ छोह 
Co क्ला य 

लोलुप_वि- अति be अति लोभी; आसक्त; छुञ्ध; १ तांबडा, २ लोखंडी. [ सं. ] ०कांत-नपु. १ लोखंड. 
उत्कठित. [ सै. ] खोळुपस्ब, लोजुप्य-न. लोभ; आसक्ति; |आकपून घेणारा पदाथविशेष; लोहचुंवक. २ लोखंडाची एक आत; 
इपटपणा; हांव; लालसा, आधीच प्रकृतीचे पाइक । वरी ३ ह्या जातीच्या लोखंडाचे औषधाथे केलेले भस्म; तिख्याचें 
भोगाळार्गी तंव रंक । मग तेणें लोड््ये कौतुक । कैसे भजती । ° |भस्म. ०कार-पु. लोहार; लोखंडाचे पदाथ बनविणारा. [सं.] 
-ज्ञा ७.१४१. °किड-न. १ लोखंडावरचा गंज; जळले लोखंड. २ मंडर' 

लोलो-य॒. शब्दांच्या उच्चाराचा झुद्धपणा, योग्य ठिकाणी गड 


द ठिकाणी नांवाचे औषधी द्रव्य. [ सं. ] ०घंगाळ-न. मोठें लोखंडी घंगाळ; 
शब्दावर आघात देगें, विराम इ० कडे लक्ष न देतां देळेढे काहोल. ' सुर्यनारायण जेवावयास आले, साती दरवाजे उघडले, 


घोकणे, भाषण, वाचन, वेदपठन ३०; सरामरी ग्रंथ घोकीत किंवा लोद्द घगाळें पाणी तापविले । ! -आारित्यराणुवाईची कहाणी- 
पढत असणें. -उद्टा. गुरांना पाणी पाजतांना गुराखी उच्चारतात | कहाण्या भाग १. ए. ९. *्बुंबक-प. लोखंडाच्या वस्तुला 
तोशब्द.[ध्व.] ०करणे-( क़. ) भांडणे, ण्घाळणे-१ कसंतरी आकपैण करणारा दगड; लोहकांत. -वि. ( ल, ) इट घेउन बस- 
वाचणे; सरासरी अंथ पठन करणें, घोकणे इ०. २ सिक्ताऱ्याने | णारा; अनेक युक्त्या करणारा किंवा घरणें घरून वसणारा; झदून, 
तगादा करून किंवा लोचटपणानें भीक मागणें; ( शिमग्यांत | चिकटून दुसऱ्यापासून द्रव्य घेतल्याशिवाय न सोडणारा माणूस." 
होळकर भीक मागतात तशी ) उद्धटपणानें किंवा जोराने भीक|[ सं. ] ०चुंबकाकषेण-न. एका लोइचुंवकाचें दक्षिण टोंक 
मागणें. दुसऱ्या लोइचुंवकाच्या उत्तर टोकाजवळ आणिरुं असतां त्यां. , 
- लोळो--पु. छंद; नाद. लो पहा. “ लोलो लागाला लो ।| मधील दिसून येणारे परस्पर आकषेण, ०चुंबकप्रतिसारण- 
आदि शक्तिचा लागला लो । ' -रामदास. [ सं. ल्य ] न. दोन लोहचुवकांच्या उत्तर किंवा दक्षिण टोकांमधील परस्परांस 
ळोइप्ह--न. ( व. ) उनाड जनावराच्या गळ्यांत बांघलेले| दूर छोरणें. ०चुणे-न. लोखंडाचा कीस. ०लुळा-ळा-ली: 
अवजड लांकूड; लोढणें. १ लोखंडाची तागडी; लोखंडी तराजू. २ लोखंडी गज, दांडा 
लॉ(लो )च--जी. १ अंगावरील, बारीक केंस; छव; लोम. |०देड-पु. १ लोखंडी गदा; पातकी लोकांना मारण्याची यमाची 
“होवेचे बांवळ । पाल्हळें हे । ! -भाए ३९७. २ सेंढरू इ०च्या | गदा-हत्यार. २ यम, शनि यांच्या शांतीसाठी ब्राह्मणाला दान 
अंगावरीळ केंस; लोकर. [ सं. लोम ] ळोबोळ-वि. दाट लोक- द्यावयाचा लोखंडी सोटा; गज; लोखंडी काटी. [सं.] *वृडक्षेत्र- 
रीचा; केसाळ. -शर. न.विना. पंढरपूर. “ शोधीत शोधीत हृषीकेशी । आळा झोड! 
छोंबथा--पु. मांस, भिजवलेले पीठ, चिखल, गूळ इ०चा  क्षेत्रासी । दिंडीरवन, म्हणती त्यासी । तेथें द्वारकावासी वे 
तोइन काढलेला तुकडा, खंड किंवा लचका; लोय; लोथा. शला ।? -ह ३६.१८०. "घुरोळा-इ. शक्य 
लोबखपण--न. ( मददाचु. ) अज्ञानपण; कृपणपण; कुटिल- सारखा घुरळा-धुळ; तांबडी धूळ. “ रणीं उटिळा र 
पण. ' कँ भीतरी औदार्ये वसे । तेथ लोवसपण कांइसे । '|तेयें चालों न शके वारा । ' -एएस्व ९-३७. [स. 
-ऋ ९१. [लोभ] ०परिघ-प. शेखंडी गदा -सोटा; अ 
रोवसूं--वि. ( महानु. ) कृपाळू; लोमाळ्‌. “ तो देव हृषिः | असे जारीण । तीस यमइत we र 
केश । जीवाकारणे लोवसु । ! -ज्ञाप्र ४४७. [ लोभ ] कामागारी दाटिती i Mo स सेइ 
` रोचोंग--खरी. ( गो. ) पहार. [ खोहांगं] तिजोरी; ( ई. ) सेफ. “ सरका a 
लोए-ष्ठ--पुन. १ मातीचे ढेकूळ. “ ऐसे होती तरु तृण । पेटिकाच नाहीं. -भागर ३.६ टं डी व्य राता आदा 
र ोष्ट पाषाण । ' -ज्ञा १५,१७३. २ लोखंडाचें कोट; गंज, |“ दोही प ठा का) -एरुस्व ८.१६. ०बंद्‌-थ-वि. 
$. शोष रोष्ठाशौच-न. मलविसजैनानंतर पाण्याच्या अभावी र no ee लोखंडाच्या गेजापासुन 
दवार हेंकळानें पुसून स्वच्छ करणें. [ सं. लोछ/आशोच, शौच] जोक ] वाकय AR मि कडी 
रीसूण--खरी. ( कु.) ( प्र. ) लसूण पहा. . पन. लोड; लोखंड असलेला लोहनिसित. २ (छ.) 
डोद-हो--न. ९ लोलंड. २ लोखंडाचे मेलेले ल, i र निश. [ सं. ] ०मागे-प. लोखंडी रस्ता; रेलवे; 
१२ ३०. ' लोहाचे काळवखें पडिळें । फररां आकाझु गवरिले। ie उचा मागे. ' सरकारने लोहमागे हिंदुस्यानांत 
क ल्य लेखाच्या सलार be Ne सोयीसाठी आहेत. ' -टि १.३३. °छँगर- 


of दु, लोखंडी वेडया; सांखळदंड. “ लोहोलंगर पायांत खिळविे। 


~ 


[लें औषध. ७ रक्त. ‹ राया राणिएंचा जाला । जरि घे| केले ते आपल्या 
से कांरांळा । ? -श्लिशु ४७१. ५ सोनें; सुवणरूप धन. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>०-्त्त्््त्च्व््््््््त््््््क्च्ा्ल्््क्क््ाफाकाकाकाकाग्काा्् 
_रऐपो २०९. ०शलाका-खी. लोखंडाची सळई. लोई(हां)गी, लोहित--न. १ रक्त. २ लाली; तांबूसपणा. -वि, रक्तासारख; 
लः्हांगी, लोहेगी काठी -खी. लोखंडाचे खिळे आणि कड्या | आरक; तांबडे; ढाल. [सं.] ०त्व-न. तांबूसपण; तांबडे. 
जागोजाग वसवून मारामारीस्ाठीं केलेला सोटा; पहार. [ लोइ+ | पणा. लोहि(ही)वा-वि. तांबड्या रंगाचा; तांबडा; लाळ; आरक्त, 
बंग] लोहिबी-खो. तांबूसपणा. “पुढां उपरति रागे लोहिवी । | खोही-वि. रक्तवण; तांबडा; लाळ, “ लोही वारग-बद्‌ माथां। 
घर्ममोक्षाची शाखा पाठवी । लाहलाहात नित्य नवी । वाढतीची जैसा प्रभातेचा संध्याकाछु । ' -उषा ९६.८८. 
असे । ? -ज्ञा १५.१९४. छोहार-पु. लोखंडाचे खिळे, कोयते| लोही--खी. पाणी तापविण्याचें लो खंडाचे भांडे; लोखंडाची 
इ० अनेक पदाथ करणारा कारागीर. [ सं. लोइकार ] लोह।र- कढई. “ कनक गंगाळें निघाली । लोह्या हांडे तपेलीं । ? -वेसीस्व 
काम-न. लोखंडाच्या अनेक वस्तु करण्याचें काम; लोहाराचें | १४.३९. 
-योग्य कम. लोहारकी-खी. लोहाराचा धंदा. लोहारडा-प.| छोही--ली. १ एक प्रक्रारच रेशमी कापड. २ पहाट. [ सं. 
( निदेनें दिंवा कुत्सितपणे ) लोहार. ळोद्दारसाळ-जी. १ | लोहित; हिं. ] 
लोखंडी कामाचा कारखाना; लोहाराची काम करण्याची जागा.| लोही--खी. मोहोर; सोन्याचे नाणे; रव्याची कढई. “ नातरी 
* ळोहारसाळेंतून खुरप्याला पाणी पाजून आण. ' २ लोहाराची |निंदैवाच्या परिवरीं । लोह्या स्तिया आहाति सह्ववरी । परि तेथ 
भट्टी. [सं. लोइकार+शाळा ] छोह-ली. पेटी; तिजोरी. * जसी | बैसोनि उपवासु करी। कां दरिद्रे जिये । ? -ज्ञा ९.५९. 
लोभियाचे हातीं । सांपडे अवचितीं घनलोहें । ' -एभा ७.५७५०.| लहु, ल्हव-बु, र्होब, लोच--क्रिवि. हळू हळू. [ स॑. ल्धु] 
रोहो आगळा-खी. लोखंडाचा अडसर. ' कपार लोहो आगळा | लोहुसाण, लोडुलो-किवि. ( गो.) हळुसा; बारीक वारीक; 
पृथ मोठें । ? -राक १.२. [ सं. लोइ+अगेळा ] लोहोदृक्र-न. | अस्पष्ट. ' लोहुसो उलता ' =हळुसा वोलतो. [ सं. ल्घु] लोहुः 
ज्यांत लेखंडाचा अंश आहे असें पाणी. [ लोइ+उदक ] लोहो-|लहान-वि. चिसुकला आणि गोंडस; लहुलह्दान पहा. 


_छोखंड-न. लोखंडाची भांडी, हत्यारें इ० वस्तू. [लोह-लोखंड] | ळोहो--प. लोभ; स्नेह; भेस, आकपेण; लाहो. ( देवीचा ` 


लोइ--प. दगडी पाटी; लिहिण्याचा फळा, तक्ता. -आदिल- | गोंधळ घालतांना व पुढील म्हणीतच या शब्दाचा उपयोग होतो. 


शाही फें. [ अर. लौह ] इतर ठिकाणीं सहसा येत नाहीं. ) [ सं. लोभ ] स्हू० देखळा गोहो 
- लोह--क्रिवि..( खा. ) लवकर. “ लोहलोह चाल. ? [ सं. | लागला लोहो. स्लम होतांच किंवा नवऱ्याची गांठ पडतांच अक्लड 
रघु; का. लघु १ ] सुळगी त्यावर प्रेम करू लागली ( घराचा व आईवापांचा विसर 
` लोहकर, लोंहदचर-शोंक्र, सेंचर इ० पहा. पडला ). 6 

लोहर-टी-खी. दगड, तुळ्या ३० जड सामान वाहा-| - लोहोकर, लोहोचर--लोंकर, लोंचट इ० पहा. 
वयाचा भक्कम गाडा. लोहोर-री--छोइट-ठी पहा. 
. लोहडणा-णे--पुन. लोढणें पहा. लोहोडणे--न, लोढणे पहा. 


लोइनाळी मोहनाळी-_ जी. भेमळता; मायाळूएणा;मादेव; | लोहोनाळी मोहोनाळी--छोहनाळी मोइनाळी पहा: 
कोमलता; प्रेमाचे किंवा मायेचे वतैन, भाषण इ० [म. सोहो=| लोळ--पु. आगीचा झोत; जोरानें पेटलेला आगीचा क्रेळ; 


लोभ, मोहदन्ेम, मवाळी ] `. [संवेग असा आगीचा डोव; अभीच्या ज्वाळांचा भडका; गेत 
` लोहबंदीऊद, लोहभानङद्‌, लोहभानीऊद्‌--ोभान | येणारी अभीची ज्वाला, २ ( मुंग्या, माशा इ० चा ) दाट थवा, 
इ० पहा. न समुदाय, गोंगाट. ३ (व. ) जळमट. 
, लोद्दांगकाठी- लोहंगी पहा. - लोळ--पु. छोळण्याची क्रिया; लोळण. दुःखा तिशयानें गडः 
लोहानी--खी. पटाणांतील एक जात. .|बडां लोळण (या अथौ रडण्याचा किंवा रइन लोळ. घालणे 


लोहाभिसारिक--न. जयप्राप्ति इच्छिणाऱ्या राजाने अश्विन | किंबा घेणे असा शब्द-प्रयोग करतात. ) २ (ल. ) (ताप, लोकांचा 
शद््तिपदेपासून भष्टमीपर्यंत करावयाचें एक कर्म. यांत सवे | उपद्रव इ० मुळे ) एखाद्याची झालेली दुरवस्था किंवा पीडितपणाची 
राजचिन्दें, शत व अन्न मंडपात ठेवून त्यांची स्थापना केल्यानंतर | स्थिति; थकवा; अति श्रांत स्थिति; भागोटा. ` पोराने किवा 


होम करावयाचा असतो. -ऐुरा २०८, [ सं. ] || तापाने माझ्या जिवाचा लोळ केला. ? ३ (होध-ध च्या ऐ 
: लोहाळ--वि.पुष्कळ लॉकर असळेला; 'मेंढा मारावा लोहाळ । | असण्याचा संभव ) ख पोटाचे पोर; अगडवंव माणूस, बस उंदीर 
„पूजा पावली सकळ । ' -तुगा २८४. [ लव ] इ० मोठा प्राणी; धूड. ' काय हो घुशीचा लोळ सांपडला पिंजऱ्यात, 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लोहाळा--पु. एक जातीचें गवत. लव्हा किंवा लव्हाळा पहा, ४ अव्यवस्थितपणे वांधळेळा गट्टा; अन्यवस्थित पदाथ, विरु 


1 
म 
4 


ढोळकंबणे ` rR "२७२९ बाळी 


nnn ऱ्ऱ्न = : —————— ——— 


पोथ्या इ०ची रास ढीग. ५ काम, कारभार, कारखाना इ 


कवीसहि लोळ ते। '-वामन, भामाविडास ( नवनीत ए ९९ ). ठोळणें ] ०घोळण-खी. ( रागाने किंवा उतावीळपणामुळें ) 
[ होळणें] ' निजून लोळ पडणे-पसरणि-एखाद्या मोट्या |गडबडां लोळणे. ( क्रि० घेण; घाल ). ०फुगडी-खी. सुलींचा 
ओंढ्यासारखे किंवा घोव्याच्या कपड्यांच्या पसाऱ्याप्रमाणे- |एक खेळ. यांत सुडी पायाचे आंगठे दोन्ही हातांत धरून गड- 
गाठोड्याप्रमार्णे'पसरणे-पडन असणे, ( या अथी पांघरुणाचा लोळ | बडा लोळत जातात. -मखेपु २२०. 
कामाचा लोळ इ० ). ०आकांत-प. मोठ्मोठ्यानें ओरडणे; छोळणे, लोळत पडणे--अक्रि, १ जमीन इ०वर वरचें आंग 
प्रचंड व भयंकर गजना आक्रोश, ( क्रिश करगे; मांडणे; लावणे; | खालीं वखालचे वर होईल अशा तऱ्हेने गडवडणें. २ आंयसणावर निजः 
चालविणे; उठणे; होणें ). २ जोराचा प्रयत्न; धडपड; अविरत | लेल्या मनुष्याने निजलेल्या ठिकाणापासून अव्यवस्थितपर्णे कुशी- 
भ्रम. ३ आरडाओरड; क्षोम; एखाद्या गोष्टीविषयींची सावंत्रिक| वर वळून वळुन दूर जाणें. ३ नेसलेल्या वन्नाचे सोगे जमिनीवर 
तक्रार; पटकी, पाऊस, दरवडेखोर, माह्दागाईची धारण इ०सुळें| फरफरणे. ४ उपयोगी पडण्याच्या स्थितीत असुन ( पदाथे किंवा 
उत्पन्न झालेली परिस्थिति. ` पेंढाऱ्यांचा-जरीमरीचा-पावसाचा-| माणूस ) कांहीं उपयोग न केला जात असल्याकारणानें किंवा 
पाण्याचा-घारणीचा-माहदागाईँचा-लोळ-आकांत. ' [ म. लोळणे+| उद्योगधंदा न मिळाल्या ड़ारणाने रिकामा राहणे; अव्यवस्थितपणे 
आकांत ] ०केड, लोळकण-सखी. १ लोळण; जमिनीवर गड-| इतस्ततः पडणे. ` अनेक पदवीधर केवळ ब्राह्मण म्हृणून लोळत. 
बां लोळगें ( विशेषतः जरूरीचे काम असतां किंवा जबरदस्ताचा आहेत. ' हा पहा तुझा चाकू थे लोळत पडला आहे. ' 
प्रतिकार करतांना ); एखादा जवरदस्त मचुष्य दुसऱ्याला | ( सं. लोठन; प्रा. लोलण ] °घ्योळण-पक्रि. ( युकदमा, कज्जा, 
त्याच्या इच्छेविरुद्ध ओढून नेत असतां त्यानें पडणें, लोळणें,| गोट, वेत इ०चा ) सवे वाजूंनीं किंवा साधकवाधक प्रमाण विचा- 
घडपडणें इ० त्याच्या सवे क्रिया. २ एखाद्याचे मन वळविण्या-|रांत घेऊन खल कवि वाटाबाट करणें; जोरानें आपले विचार 
करतां त्याच्यापुढे लोळण घेणें; लोटांगण घालणें. (करि०घेणे,मारणे). मांडणे. लोळवि( व )ण, खोळाविण यत १ ला 
'रांडांच्या पायी लोळकंड घेणारा बुढ़ा मूखे. ' -नारक ३.४२. लोळावयास लावणे, २ (छ ) पाडणे; मारणे; ` es 
३ कुत्री, मांजरे इ०्चे बायडतांना एकमेकांवर उड्या मारणें, एक | भव करणें. ३. लंबे करणं; अंगावर चाल ठ त्य पक 
मेकांच्या अंगावर लोळण घेणें. ०्घोळ्-प. १ ( कागद, चिरः | आपल्या आंगच्या. सामर्थ्याने मण्या की > 
गुढे, खाद्यपदाथे इ०ची ) कालवाकालव; डिवचाडिवच; इसकरणी; | जमिनीवर आपटणे; झेला त वला 
चुरडणें; घोटाळा; मिश्रण. २ हिदोब, जमाखचे, कारभार इ०ची असामीस अ 8 स्वच र उ oe 
गन्यवस्था; घे'टाळा; गुंतागुंत; गोंधळ. ३ मनाची अस्वस्थता; देवे भक्तिरस ज चा पिक. 
गोंधळटेली स्थिति; विसकटलेळी स्थिति. ( क्रिश करणें; [लोळणे रत प्रयोजक ] 
होणे). ७ हेही दिवा द्वाड पोर जमिनीवर लोळून र हातात से ग वेटाळं; कडं. | उगा लोळसा घोळ मोठा 
ल के 
; कें इपड-गडबडणे. [ लोळणेनघो न लसा 
खी.. लोळण; की आलेली पडून राहण्यासारखी स्थिति; लोळखावि(व )णे-सक्रि. (कॉ. ) मा त 
अंथरुणावर पडन लोळणे; एखाद्या सांथीनं पुष्कळांना दुखणे. येऊन वाटेळ तसे किंवा दुखापत होईळ अशा 
सोळत पडण्याची स्थिति; आजारामुळे ओलेली दुवेलता; हीन- [ लोळणें ] न न ह 
ळोळा-प. १ घड्याळ, घंटा इ०्चा लक. २ प . 


स्थिति. [ लोळणेनपडणे ] ¦ ०घडी-लीः निर- 
निराळ्या डाळींच्या च्या पिठाची लांबट वळवटी करून ती भय इ०्चा तोडन काढलेला लचका-तुकडा-भाग. 

` उेकडल्यानंतर तिची केळेली वडी. [ लोळणेंनवडी ] ३ पीठ, मो ° > घेग; तोडगे; काढणे ). [ सं. लोळ] 
ळक धक ह -ल्ेबकळणें, लंब | डांब वाटोळा गोळा. ( क्रि० घेणे; तोड; लेल व. 
$) बणे लोळके(छ)वा- ` तोडे साल तती 
ठ वायगणं ( उन्हाळी ) भात करणे अस्तमा श ए ब. बांबण. लोळी- 
ग केलेल्या रोहापैकी निरपयोगी रोह ह ह यी ड १ लहान भंटेचा लहान वारिकसा लोळा; ल्हान लॅबकू. २ 
ळण-णी--खी. वा द्वाड पोराचे) जसिनी-| ** : ; लोलक. ३ बुड इ०चा जाड 

वर्‌ गवड क 1 ( ड चालो). २ लोटांगण. ३। इल, झुंबर, इ०्चा लोंबणारा मणि शबुड ह) 


'CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


होळी ` . २७३० - ल्होचा 
र === 
घट्ट आणि लेबता गोळा. ४ तोंडांतील पडजीभ. ५ वैल, वहिवाटीप्रमाणे किवा छोकरीतीप्रमाणे वागणे. [ लौकिक + अनु- 
यांच्या गळ्याखाळच लोंबते व पातळ कातडें. ३ ( राजा.) लांबट |सरण ] लौकिकी -वि. १ लोकांत रूढ असलेलें, लोकांत. प्रचलित 
आणि सारला भरहेला फणस. ७ गुळ, मेण, पापडाचें सिजविळेले | असलें; खोकभ्रसिदध; पुष्कळ दिवसांपासून चाखत आङेरे; पूर्वा 
पीठ इ० पदार्थाची छांबोडी गोळी. व re २ व्यवहारचतुर; व्यवहारांत हुशार; प्राप- 
लोळी--ली. १ गाढव इ०स येणारी लोळण्याची लहर; | चिक बावतींत निष्णात. | 
त्यांनीं घेतलेली डोळण-णी. ( क्रि० घेणे; घालणे; मारणे; येणे). | लौंग--जी. ( प्र.) खग पहा. 
२,आाळसासुळ दिंबा गुंगीसुळें अगर पेंग आल्यामुळें झाडली रोळ:| ळौचीक--वि. खवचीक पहा. 
ण्याची इच्छा; पडून राहण्याची इच्छ. (क्रि० येणे). [लोळणें]| लोंजी-_ली. आंब्याचे लोणचें. [ हिं. ] 
लोळी-खी. गल्वताचा ल्हान नांगर. लोयली पहा. 'छौट--किवि. परत. [ हिं. ] | 
लोळी--खी. (लोहरी ) कुदळ, खोरें इत्यादींचे नेढें कर- लौडा. पुरुष; नोकर; दास; नाच्या. ल्वंडा पहा. [ हिं.] 
व्यतित णार चरः ` |खौंडी-ली. दासी; गुलाम-ज्ली; जंडी; पहा. लोंडीचा-पु. 
' होळुळें--न. मुलांच्या हाताच्या बोटांत घालण्याचा एक | दासीपुत्र; एक शिवी. 
दागिना. “अंगुळे लोळुळें वाघनखं सरी बिती करिंच्या मणगट्या1!| लौंद--वि. १ छोध-थ; गलेल्ड; दांडगा; फोपशा ( मनुष्य 
व्य न दिंवा प्राणी. ) “ टोणपा लोंद धट उद्धट । '-दा २.३.३२. २ 
. होळो--प. (गो. ) लोळा.. मूखै; हलकट. “ ऐसे लोंद बेइमानी । कदापि सत्य नाहीं वचनी । ! 
लौकर, लौका, लौका--ल्वकर, लवक इत्यादि पहा. |-दा १८.६.५. [ होध] | 
लौकिक--पु. १ कीर्ति; प्रसिद्धि; नांव; बोलवाला; एखा-| लोंघट--वि. स्वेच्छाचारी; उच्छुंखळ; लवघट पहा. 
द्याच्या संबंधानें लोकांत रूढ असळेछे मत. २ चांगल्या बिंवा| ळोट्य--न. १ लोभ; हांव; स्टहा. “ परि लौल्य वोखटे! ' 
वाईट रीतीची लोकांमधील वाच्यता; लोकांत एखादी गोष्ट जाहीर |-पंच ५.९. २ चंचलता; लोळपणा. [ सं. लोळ ] 
होणें. ३ सामाजिक व्यवहार; सावैजनिक काम.. ४ समाजांतील 
लोकांची व्यवहारांत वागण्याची सरणी; प्रपंच; लोकाचार. ' हा 
गृहस्थ लौकिकांत हुशार आहे. -वि. या लोकांतील; ऐहिक; |( वोलगें, भाषण, कत्य ). युक्त, जोगता ( वस्तु; प्रदेश ) [ लायक] 
अवेदिक; केवळ लोकप्रसिद्ध. २ सामान्य; नेहमीचे. ३ रूढ; प्रचारां-| व्याणे, श्याइणे--न. लेणे; अलंकार. -सक्रि. ( दागिना, 
तीळ. ४ लोकाचाराळा अनुसरून असलेले. [सं.] लौकिकात | वन्न, ६० ) अंगावर धारण करणें; णें." अळंकार ल्याइले अनेक। ' 
येणे-सुलगा वयांत येऊन संसार करूं लागणें; कामधंदा इ०ची |-मुआदि ४६.६. [ लेणे ] 
जबाबदारी बाइ लागणे; प्रपंचांत पडणे. ळोकिकाचर येणे-वाद| ल्याहणे-सक्रि. (काब्य) मिळविणे; घेणे; स्वीकारणे. “जरी 
- इ्मध्यें पराभव झाल्याकारणाने किंवा अंगावर डाव आल्या-| ल्याहीन पति, तरी जाईन मागुती । -वसा ६५. [लेणे] 
कारणानें चिरडीस जाऊन अद्वातद्रा बोलू ठागणें; शिव्याक्याप देणे;| ढग्राहाडा--वि. (व. ) गोडखाऊ. 
ज चकटविभकट बोलणे. सामाशब्द- ०्हुण-न येक, ल्यॉक--पु. ( अरिष्ट) सुल्गा; लेक पहा. 

: पुर्वीच्या कऋषीनीं वरील श्रुतींत अहुत असे जें एक| ल्हातर्णे--अक्रि. (काव्य ) राहणे; संगतीने असणें; बरोबर 
नवीन लौकिक नण उपस्थित झालेळें आहे... ? -टि २.१, राहणें. ' जे तुझी हे बुत्धि ्ियसंगतीच ल्हातसे ते श्रवण 
"चतुर-बि. लोकांशी वागण्यांत किंबा त्यांना काबूत आणण्यात |ाइुती स्वरूपी स्थिरावे जै । ? -झिगीता ७२. 
हुषार; लोकव्यवहारांत तरवेज, ०चातु्ये-न. लोकांशी वागण्या इहाद्‌--प. आानंद; हष; आल्हाद. [ सं. ] 
तीळ शहाणपण. ०रीति-ली. रूढीने चाढत आटेडी रीत, सबे-| इहार--खी. (गो. ) लाट, [ सं. व्हारे] 
था ता रोती तागानय चाल. ल्हाव--पु. लाहो; लोभ; लोभीपणा; हांव. [ लाहो ] 
स्मार्ताभि किंवा श्रौताभि = - चात ल काझि-पु. रहांचा-चो--पु. लाहूर; लावा पक्षी; एक लहान. पर" 
८ भि नव्हे असा अभि; ज्यावर स्वयंपाक इ० | खोक २.८०, 

न र न 0000001 
छुसरण-न. लोकांना अनुसरणे; का आचार ] छोकिका-| भातः गिमवा. ल्होवी-खी. नाचणीची एक जात; लहुवी; (१ 
कान 3 होकांप्रमाणे वागण; लोकांच्या | णांत निघणारे नाचणीसारखे एक हलके धान्य). [खु] ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ल्याख--वि. योग्य; शहाणा ( मनुष्य ); योग्यः वाजवी 


खौह--वि. लोखंडी; लोखंडाचा; लोखंडासंबंघाचा. [सं. लोह] | 


व्‌ 


` व--वणेमाठतील एकोणतिसावें न्येजन. अक्षरविकास:-पांच 
अवस्था. पहिली गिरनार शिलालेखांत, दुसरी व तिसरी खिपू. 
१ ल्या शतकाच्या सुमारच्या मधुरेंतील जेन लेखांत; चवथी इ. 
स. ८३७ मधील जोधपूर लेखांत व शेवटची पुढल्या शतकांतील 
एका दानपत्रांत आढळते, [ ओझा ] 
ब--उभ, आणि. ' आणि ' आणि ' व? या दोन उभया- 
न्वर्यीत फरक असा कीं, एका विधानांत सिवा एक क्रियापद अस-| ३ 
तांना दोन किंवा अधिक परें किंवा कते या दोघांनींहि जोडहे प्र.) ओखट, झोखरवाणी ३० पहा. 
जातात. उदा० तो आणि (व) सी आलों; दिवस आगि (व) व$( कु )त--ए. वेळ; वजत पहा. ' माईला लेक. वळ- 
रात्र सारखीच. पण जेव्हां भिन्न गोष्टी दाखविणारी, किंवा एक | खेना असा वकत पडला । ' -ऐपो ३३५. ' न्याहरीचा वकुत 
वाक्य कारण, आधार इ० व दुसरें परिणाम, शेवट इ० दाख- होईल ' -यशोधन. [ अर. वक्त ] 
विणारें अशीं वाक्यें जोडतांना * व ° ऐवजीं ' आणि ' चाच उप-| खेकनाळ--गली. मातेनें खाड़ेल्या अन्नाचा रस गर्भास ज्या 
योग करतात. उदा० “मी आलों आणि तो गेला; ' ' सुये उग- वाटेने पोहोंचतो तें नाळ; नाळ्झर. ` रस उपाय वंकनाळे । होत 
वला आणि मी उठलों; ' “ तो काळा आणि हा गोरा. ' भोजशक | असे। '-दा ३.१.३२. [देप्रा का. वंऊ्दार+सं. नाळ] 
४१० तील संगळवेढ्याच्या ताम्रपटांत हा आढळतो. [ अर. व.| वकफोयत-ची. वाकफीयत पहा. 
तुछ० सं. उत-उअ-व, याप्रमाणें संस्कृतसदर प्राकृतांतून व| वकर सुखी. मान; प्रतिष्ठा; अग्र; पत. “ अन्नास संदेह 
फारसींत गेला. -भाअ १८३५] तुम्ही पाडोन वकर गमावला म्हणोन...कलु आरंभला आहे. ? 
व---अ. अथवा; वा. ` व चोळावे पत्ळ मोडे । › -वैद्यक ७६. | पेद ६-३०३. [ अर, वदार्‌ ] 
[सं. बा] वकरा--प. घोडयाच्या पायाचा एक रोग. -अश्वप २.२७३. 
ब--उद्दा. संवोधन १ (ना.) ओ! काय? याअथी. २|. च्छच. १ प. कुटुंब; खरले. “ जोंचरि मिळदिशि 
(खा. )अग ! बो पहा. [ स. वे. ] - पैसा तोंबरी कुटुंब सारं तुझें वकल । ' -राढा १०. ३ (व.) 
वः--उद्वा. वाइवा ! छान ! ' दीं त्यानें म्हणावें पण वः आप्तपरिवार; चातेंगोते. ° आमच्या वळात अशी मुलगी नार्ही. ? 
-मोर ९. [ फा. वाहू] ४ रांड; वेश्या. “ वकील आणि वकल हे दोन; वकार वर्जावेत ! ! 
पाः पट. २ वस्ति. ३ वद्यपक्ष. ४ वकील. |" भडवा; कुंटण्या.--व्यनि २५. ६ खार्त; क्षेत्र, शाखा; प्रकरण; 
बइ---जी. कुंपण, बई-ही पहा. [ सं. वृत्ति; प्रा. वइ ] खटले. “स्वयंपाकाचे वल या खोलींत असुं द्या आणि पाल- 
_ Se TC EC खीर्चे वकल पुढचे चौकांत. ' [ अर. वकूल ] 
वइचणें, बइरण, चइरणें, चई, वईकाठी, बईल, 
वईछचुळ-वेचं, वैरण इ० पहा. वकळात, वकालत, वक्षित, चकिळात, वकिली-- 
वदैचणे--उक्रि. वेचणे पहा. ‘वचे निसणें आणि गाळगें। | खी. १ वकिलाची इति, घंदा, न वण पणा 
-सारह ३.५२. साळ लिहावयास प्रयोजन नाहीं. ' -रा? २ शिष्टाई. ३ सुखत्यारो; 
वइरा--वहिला पहा. प्रतिनिधित्व. [ अर. वकिली, वकालत] ०नामा-पु. पडो 
वइस--न. वपै; वरिस पहा. बर (आं. ) खरचटणे; घासटर्णे; साले जाणें, | 
घई. कुपण. , “बईबरं काई । ' -मसाप २.१. | [बसकण] = र 
° घणे-इीतन प इणो र जाणें. ' जैसा मूषक| घडा, वकारण, वकारा-री--ओका, ओकारं इ० ह 
निषा वहै । › इ २१.२ ६. ०लिवडुंग-पु. निवडुंगांची एक जात; वकाई-या-_ली. बातमी; वृत्तांत. ‹ पासा एच स 
निवडुंग, -बशु ५.५५. रोजच्या पाठविल्या. '-दिमरा १.१२४. व न केझाल् तकार i 
न. विणलेल्या मालावरील निरुपयोगी म्हणून कापून वकाई-नवीस-य. ज A व्ह; ड 
येणाऱ्या दशा कुरळ्या; निरपयोगी कापूस, चिध्या-इ० | लेखक; वाकनीस; अखबारनीस. ` सवे वकायनिगार चहूकडे स 


ट्ट वऊळ, वऊळदोडा, वक, बकरा, वकरें, चक्क, 
कती, बकरा--ओळळ, ओऊडदोडा इ पहा. 

यक, लेकट--वि. वांकडा; वक्त. ' तैसे भभंग बंचट। निरव- 
ताति।! -% ९७. [ स. वंक; वक्त] 

वकट--नली. ( विटीदांडूचा खेळ) एक अर्थाची संज्ञा; 
वकेट पायावर विटी ठेवून मारतात. याला ' पां ? असेंहि म्हग- 
तात. ` बकर, पाय गेला फुकट. ? [ ते. वकटु=पूक ] 


वकट, वकरवणी, वकरवाणा, वकटंबाणी, वकरा, 


_ घाब उपयोग यंत्रे साफ उरण्याकडे होतो. [ इ. वेस्ट (कॉटन ) ] | ठिदितात. ' -रा ६-४१९ ' युठाम अहमद वकायेनिगार....... 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वकालद | 2 के MN म की व्के 


न्न 
_दिमश् २.८५. [ फा. ?-रा १५.३१८. गेर-प. अवेळ. व्ेवक्त-क्रिवि 
वेळीअवेळी. ०शीर-करिवि. १ वेळ, प्रसंग पाहून, अनुसरून. २ 
वेळेवर; वेळच्यावेळी. चक्ताची वेळ-खी. कठीण वेळ, वक्त 
अर्थ ४ पहा. 
सक्तब्य--न. १ वचन; उक्ति. २ नियम; अनुद्यासन, ३ 
(सामा.) भाषण; बोलणे. -वि. बोलावयास, म्हणावयास योग्य, 
क्रमप्राप्त, आवश्यक असलेले. [ सं. ] 
बक्ता-प. १ बोलणारा; व्याख्याता. “ होवोनियां श्रोता 
वक्ता । करी आपुली आपण कथा । ? . २ भाषणंपटु; चांगला, 
श्रोत्यांवर छाप पाइन वोळणारा. [सं. ] र 
वकतृत्व--न. १ वोरण्याचे सामथ्यै, शक्ति. तैसे माझे 
वक्तृत्व साचार। पदरच नाहीं एक अक्षर ? . २ चांगळें परिणाम 
कारक वोलण्याचे साम्ये; वाक्पाटव. आपल्या मनांतील विचार 
व भवना दुसऱ्यास उत्तम रीतीनें पटवून देणे व त्याला आपल्या 
विचारानं भारून टाकण्याची कला. -के १३.१२.३५. ०ता- 
ली. भाषणाची, व्याख्यानाची शेळी. “ उजबली अजि वक्‍्तूः 
आमचे व कुंपनीचे केले जाणावें. ' -ऐटि २.१४. ०ुत्लको- |त्वता । › -ज्ञा १४.६३. ०पाठ-इ. अलकारयुक्त भाषण; भुर 
. खी--खरी. वकील-इ-सुत्छकाची पदवी व काम. ' श्रीमंत पंतप्रधान | पाडणारे वक्तृत्व. ०शाक्ति-खी. वक्तृत्व अथे १ पहा. चक्त्री- 
यांचे नांव वकील-सुत्छखी व मीरवगशीगिरी हे दोन्ही परें देऊन | खी. उत्कृट वत्रतृत्व करणारी, भाषणपड़ स्री. 
त्यांची नायबत आम्ही तुम्हांस देतों. -दिमरा १.१०९. चकी-| वक्त्र-न. १ तोंड; सुख, “ शोषावया पवित्र वक्र । पस 
छकी-खी. वकीली. ' मन कठोर करून भावनात्मकतेळा बळी न | नी वैसे यज्ञासी ।-मुहरिश्षंद्राख्यान( नवनीत ए१८५ ). २ चेहरा. 
पडण्याचा अस्यास वदील्कीमुळें होतो. ? -सत्तेचे गुढाम ५९.“ अवलोकितां तुझिया वकत्रा । धनी माझी पुरेना । ? [सै. ] 
०नामा-पन्न-पुन. विशिष्ट कामांत वढील नेमल्याबद्दळ दिलेले|०उजळ करंगे-काळीमा घालविणे. | यादवांचें ववत्र उजळ । 
अधिकारपत्र. ' गुन्ह्याच्या युक्त्या गुन्हेगारांची वकीलपत्र घेणाऱ्या । केळे तेव्हां सुकुंदे । ' -ह १९.१८२, : 
प्रतिष्ठित गुन्हेगाराळाच सुचायच्या. › -सत्तेचे गुलाम ८. चक्फ--पु. दानवमै; धर्मादाय; देणगी. [अर.] 

__ चकूफ-व--प. १ हुशारी; अक्ल; शहाणपणा. २ सामर्थ्य; वकफा--पु. थांवणूक; सुक्ाम; खोळंबा. ` वीस 
हिंमत; ताकद. “ लोकांतला वकूव पाहिला तर कोणाच्या अंगीं |कमठाण्यावर वक्फ... ! -रा ७.८६. [ अर. बकं ] 
. हिंमत नाहीं.” -नि ९६७. ३ कतृत्वशक्ति; प्रभाव. [ अर. वुकूफ्‌ ]| वक्त--वि. १ वांकडे; वांकळेलं; बांकदार. -ज्ञा १ ३. 

०दार्‌ः-वि. जाणता; सुश कावील. ` तुझा भातवर भाऊ वकूव-| २ नागमोडी चालीचा; {वळणाबळणाचा, ३ प्रतिगामी; १ 


आ 
— जज्ज 
ऱ>>>-->- 


कर्जदारांनीं अटकाऊन ठेविले होते. ? 


वक्ाइअ-निगार्‌ ] 
वकाळद, वकलाद, वकिलद, वकिलाद- षी. (अपः) 


वकलात पहा. 

ंक्री--ली. ( खा.) मोठी विनतद्र्याची गाडी ( भरतीची). 

वकीळ-“-पए. १ प्रतिनिधि; मुखत्यार; एखाद्यांसाठी अधि- 
कारानें बोलणारा, वागणारा.माणूस. २ न्यायसर्भेत एका पक्षाचे 
म्हणणें पुढे मांडणारा, एक वाजू घेऊन तिच्या तफैनें पुरावे मांड- 
णारा अखत्यारी माणूस. ३ एका राष्ट्राचा दुसऱ्या राष्ट्राच्या दरः 
वारी असलेला प्रतिनिधि. ४'कायदेपंडित. ५ झुनीम; एजंट; 
अडत्या. ६ सक्वागार; मंत्री. ७ देशसुखाचा दुय्यम; मदतनीस. 
हा वंशपरंपरा असतो. [ अर. वकीठ्‌ ] ०इ-सुत्ळक-पु. पुणे अख- 
त्यार असलेला राजप्रतिनिधि; (इ) व्हाईैसराय. हा किताव सवाई 
माधवरावाळा दिहीच्या वादशह्याकइन मिळाला होता.-ख४५८५; 
४६२३. [अर.] ०सुत्ळक-वकील-इ-सुत्ठक पहा. * करगेल 
मजकुरास वकील मुत्ठक व आमचे ठिकाणीं जाणून, त्यांचं केल्यास 


१०६०. 


दार असेल. ! -रा २०.६४. [फा. बुकूफ्दार्‌ ] (ग्रह ). ४ (क) कपटी, अप्रामाणिक स्वभावाचा, वागणुकीचा? | 
चक्क( ख्ख )ण्या--खी.अव. (तंजा.) विपरीत, प्रतिकूल टीका. | कुटिल, -क्रिवि. शुत्वाने; वांकड्या नजरेने. ' समर्थाचिया ल 
[सं. व्याख्यान; शु. वखाणस्स्तुति] : वक्र पाहे । ? -राम. ०गति-खी. १ नागमोडी मागे; भइ रि 
चक्रल. १ वकर पहा. २ (व. ) चेष्टा; नखरे. [मार्गानें जाणे. २ परागति; मागें जाणे. उदा द ० | 


कश हा. मेषापासून वृंषभराशीकडे न जातां मीन राशीकडे जाणे. 
वक्त--पुंन. १ कालावधि; कालमर्यादा; ठराविक मुदत. २ शामी-वि. १ प्रतिगामी. ( ग्रह) २ (छ. ) वाकड्या | 
विशिष्ट वेळ, घडी. ३ घडण्याचा एक प्रसंग, वेळ; संघि.४ कठीण, |३ भलत्याच वाटेने जाणारा. ०खा-ल्ली. १ वांकडेपणा. "तुझी. 
खडतर वेळ; आणीबाणी. “ वक्ताची वेळ आली तर तो उप-|तोडीन रे वक्रता । सात्त्विकता पाहें माझी । ? “एर्स्व ! 8 
योगी पडेल. ' ५ अनुकूल, योग्य काळ. “ नको आडबुं हा नन्हे |२ ( संगीत) मान वांकडी करून गाणें. न्लुंड-सुखे% . १ | 
बृक्त कीं? -होला ३७. [अर. वक्त] ०शुजराण-सी. काळ-|'सरळ सोंड वक्रतुंड त्रिनयना । ? -आरती गणपतीची. “वि... 


ग Ft श्‌ ७. 1 ट्र 
प. “परागंदा होऊन परुस्‌, जाऊन वक्त -युजराण करीत ब, दान, २ तोंड वंके (आंद ) केशि 


ngamwadi 


| 


ˆ भोखर, ओखटवगी इ० पहा, 


धक २७३३ 


एकीकडे फिरविलेला. त फिरवलला, * जे इश्क मूढ । त्या डग बक बू ग ज घ तुझ्याविखी मूढ । तयां डगी तू वक-| चख्द्‌--न. औषध. ओखद पहा. “ वखद उपाय करूनि 
ुंड।' हा १७.४. [ सं. हुड-्तोंड ] ०दृष्टि-खो, १ वांकडी, तिरपी ' ' -दावि २६२. [ औषध अप.] वखदी-वि. औषधी; 
दृष्टी; तिरळेपणा. प (छ. ) अवङ्कपा; विरुद्ध, दुष्ट भावाने पाहण. | औषधोपयोगी. र | | 
-बि. १ तिर्या डोळयाचा; चकणा; काणा. २ मत्सरी; इेवादावा| वखर-रा--पुन, १ शेतकीच शेतांतील 
करणारा; बरें न पाहणारा. ०पातळी-ली. जिचा केवढाहि भाग तण, गवत क मस जतीन र व्य 
सरळ पातीत नसतो अशी पातळी. -महमा. २. ०पुर॒शीस-|औत; कुळव. -शे १०.१९९. चारैली वखर. -शे ६.५५.[ स 
खी, (विचित्र समास ) उलट हा सवाळजब्राव, [ सं. वक्र+ | विकृ-विकिर ] वख( खा )रणे-उक्रि. १ वखरानें तण इ 
फा. पुरशीस ] ०रेषा-खी. जिचा केवढादि भाग सरळ नसतो | काढून टाकून साफ करणे. २ नांगरल्यानंतर जमीन सारखी करणें. 
अशी रेषा. -महमा २. ०संस्था-सी. वांकडी असण्याची| वखचख--ली. १ खा खा सुटणे; श्रुधातिशय; तृप्ति न 
स्थिति ( एथ्वीची ). ०झवर-पु. ( संगीत) आरोह अवरोह कर- होणारी सूक, २ (रू. ) अतृप्य लालसा; अभिलाषातिश्य; तृष्णा; 
तांना ज्या स्वरावलून मागील स्वरावर गायक फिरतो तो स्वर. |ळोभ. ३ ( भिकारी, सुळे, तगादेदार इ० कडन ) छळणूक; त्रास; . 
बक्रानन-वि. वक्रतुंड पहा. “ वक्रानना तूं सुखदायका । ° जाच. ४ पोटांत तुटणे ( भूक, पित्त यांमुळे ). ५ खंगणे ( काळ- 
-भूपाळी गणपतिची ४. [वक्र+आनन] वक्रावळोकन-न.चोरून | जीने ). ६ तगादा; दपटशा ( कामाचा). ७ वरील प्रकारची स्थिति. 


चंग 


` हळूच पाहणे; वत्रदष्टि. [ वक्र+अवलोकन ] वक्तिय-वि. वांकडा. |¢ ( व्यापक ) उपहास; दुलौकिक; छळ. ९ उपहासाची, बद्‌ 


घक्रिमा-पुली. वांकडेपणा. वक्ती-वि. १( ज्यो. ) विरुद्ध गतीने | लौकिकाची स्थिति. ( क्रिश करणे; होणं ). [ ध्व. तुल० सं. वषु- 
(मेषाकइन मीनाकडे) जात आहेसा दिसणारा (ग्रह), याच्या उलट वख ] वखवखण-अक्रि. वखवखीनें विशिष्ट होणे. चखवख्या- 
मार्गी, २ वत्रष्टीचा; मत्सरी; शत्रुत्वाने वागणारा. वक्री येण- | वि. १ वखवखलेला; अतिशय भुकेला. २ द्दांवरा; लोभी. ३ 
जाणे-असगे-वक्रगति होऊन येणे इ०. चक्रं होणे-( कोणे- त्रास देणारा; छळणारा; उपहास, वदलौकिक करणारा. 

कावर ) वकदृष्टि होणे. वक्रीक्रमण-न. (ज्यो.) गरदानें उळट| वखा--पु. .१ शेर; शिधा; रतीव; मत्ता ( रोजचा इ० ) 
नाणे; वक्री होगे. वक्कीभवन-न. ( पदाथे ) पदार्थाचे किरण | > र लावमे ). २ नियमितपणे ठराविक देर घेणे 
एका पारदशक पदार्थातून दुसऱ्यांत जात असतांना आपला सरळ ९ कि" चे” /- द 

मागे सोडून थोडेसे न होतात तो प्रकार. (इ. ) मेक्शन.| बखा- पु. (ना.) गोट्या खेळण्यासाठी केलेला खळगा; यल. 
वक्तोक्ति-खी. १ वांकडे, लावून बोलणें. “ कृपावंता कोप न| कज शिता मा म | 
वा निती छ बरतो कि स्तुती कह! युगा ११७९ ३ तीळ बळद्‌. ३ मोठा सांठा; कोठार [ देप्र. वखार; हिं. वखार ] 
एक शब्दालंकार. बोलणाराचा अथे एक असावा व दुसऱ्याचं त्याचा ०दार, वखारी-प. वखारीचा मालक. 
दुसराच अथै घ्यावा असा प्रकार. उदा० “ आज माज्ञे फार पोट| : 


वक्षारणे-उक्रि. वक्षरण पहा. . टी 
य ककी वश र पतन आ म य चग--ली. १ छृपादष्ठि मेढेरवानी; आश्रय (मोठ्या कांचा). 
भर क्ति बोलला, ' ` ऐक 


२ ओळखदेख; स्नेहभाव; शरीरसवंध; वळण (अगत्यवाद पडण्या- 
-एभा २५.८५. जोगे ). ३ वशिला; शिफारस. ४ प्रतिष्ठ; पत, | जगजीवनाची 
वक्त--पु. प्रतिष्ठा. वकर पहा. “ यांत श्रीमंतांचा वक्र काय | 0 खांसा संद्रावाई दुमाजीच्या भावास (दिली) आहे. तिकडे 
बह्दीण खाँसा सुद्र ; 
राहिला १ ° -ख़ १.४०७. [ अर. वकार ] . |ास वग मोठी आहे.” -्रच २४७. [ [र वंज लाच 
वखर, -णी, वखटा, वलट -पुखी. वग पहा. “ आम सकर - 
खर. वखटवणी, वखटवाणा 2 ह ख १. १ ६ ८, "परंतु वग-वतीलतीमुळे भिडेनें कागद 
या तोंडाचा--वि. ( माण. ) तोंडावर देवी चे वण| पत्र ग bt म me 
भपछेछा, [ ओखट-!तोंड ] | ठ 
फि [ई _न. कथिलाचें प्राणिद्‌; एक औषधी 
- र . | वखवख ७ वांगे, [ स्‌ ] "भस्म ळर : 
वन मि र प म्ह बखत रसायन ९भैग र डा द त “तुन म्यां 
व्य की 3 0११८ « ° गप. कलक; 3 ‘२ _ « क 
पेे बांडा गवे कहना काका. वख्त-गैरवडत-किवि- वेळीं प अ वंग । समतेचा लाविला । ' -स्वानु ४.१.१६. [ देशा, 


र र 3; अज्ञानप 
ढी, ' अंबार॒खाना चांगला वख्तगरवख्त कामा आला. भाल | "६ ङु] 
१७३४.४९ नृक्५ 


वाको ६. ४३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्य क RE चचक 


चगी--सी. ( जरतारबंदा ) चारीक आणि जास्त जवळ जवळ 
तारा असलेली जर. . र 
चगीच, चग्गी--शभ, ( गो. कुण, ) उगीच पहा, : | 
वंएु-वेग पददा. | 
'चगेरे-रा--भ. आणखी, आणि दुसरे; व इतर; इत्यादि 
आदि करून. ' सुभेदार फडणीस वगरे झाडून सारे भामचे' घरी 
आले होते. ? ' ते समर्यी चाहुजी गोरे वगेरा कोळी ...-वाइवाबा 
१,११. [ अर. फा. वपैरा ] 


rrr = र ds ST 


। . चगड--ली. (ब.) असडीक तांदूळ. चगड पदा 
, : चंगडी,'घांगडी--सी. ( लोखंडकाम ) मध्य रुद 
ठेढे पसरट उतरते ठोखंडी चाक, खोळगटपणा देण्यासाठीं याचा 
उपयोग करतात. [ वकतस्वांकडा ] 
: चंगण--न. करकर वाजू नये, झिजू नये, हलका यांया ३० 
साठी गाडा, रद्दाट इ० कांचे कणा, चाक ६० अवयवास लावि 
तात तें तेळ; ओंगण. [ सं. व्यजन] चेगण-उक्रि, १ वेगण 
लावणं, २- (ढ.) नरमणें; भिऊन वागू लागणें. ' शिवा .जर 
इतका बंगला होता 2 -सूयेप्र. २५८; -वञजाष्धत ७२. ३ वठणीवर ग्र--वि (प्र ) व्यग्र पदा रोकट्याच्या खेळामंदी तहो 
येणे. . चंगबिणे-उक्रि, १ वेगण लाने. '२ मऊ करण्यासाठी, | ग्र? -ऐपो ३४०. [स व्यग्र ] 
ताळ्यावर आणण्यासार्ठी खूप चोपण. '३ नामोहरम क| क पहा. २ भळ; पत 1 0 
पेसे द्यावयास लावणं. [वंग श्रयोजक; सिं. बंगणुस्गाईचे दृष | मोठमोट्या वघळी फार आहेत. ? -धर्माजी १५०. चघळणी- 
अतवी मागचे पाय मेन ] ह CE ओघळणे धातुसाधित नामं. बघळण-सकरि, १ ओघळणे पददा, २ 
` चगणी--अक्रि, भडकर्णे; अनिवार होणे, “विषादे वगछे तोंड । का आ १ शव पा सा 
मनीं शोक काढी उदंड । '-सिसं ३.१८१. [सं. वग्‌-बंगन=ह्वालणं] या वक बमन ती 
STG क रूप बोघळणें असें होते. ओघळणें याच्या अर्थोखेरीज देशावरील 
; FR इतर अथे बर दिले आहेत ). ०निघळ-ओघळ निषळ पददा, _ 
` यगदी--वि, ( अशि ) वखदी. औपधी पहा. र्य म य 
" व्यगर-वि; ( तंजा. ) अपक्त; तुरट ( सुपारी) वयात; , (ग्य ) १ भाषण गोल, २, च बदू, 
वंगर--खी. म्हैस, वगार पहा, [ ते. ] *मासा-पु. (वे.) ( चाप्र. ) ' मनस्येकं वचस्येके । ' =पोटांत एक आणि डं त्‌ ५७) 
चक--पु. ९ दरारा; भीति; धाक. ( क्रि? खाणं; बाळग 
ळण; राखणे; ठेवण; धरणें ). २ धसका; दचका; धस्स होणें, 
(क्रि० घेणे; बसणं ). “ पाहतां देवांद्दी वचक जशा. १% 
३३९. ३.भय; भीति. ` देती दुःखाचे सज्जनास वचक थवे । 
-मोमंत्र, ३.१०.,४ कल्पना; विचार; अंदेशा. ( क्रि०जाणें; होणें) 
म्यां सावली पादिडी मला वचक. गेला,कीं रामाज़ीपंत थाले 
| असतील, ° [ हि. भचक,.तुळ० सं. भय+चक्‌ ] चचकणे-अकि, 
१ वचक बसणे; भीति, धास्ती वाटणे. ' म्यां तो किति वर्णावा ¦ 
बहु वचके अवतवाहू वीरा ज्या । ? -मोभीष्म १०.७४. २ एकदम 
भयचकित होणें; धक्का बसण. ' उगाच कां मी. वचकों निघाढ़ों ! 
-सारुह ७.३३. वचका-पु. १ वचक पहा. २ ओचका परदः 
( क्रि० पडणें ) ॒ is 
वचक--वि. घोड्याचा एक रंग. -अश्वप १.२८ 
थेचक--वि, फसव्या; छत्राङ; ठक; सोदा. [ सं. वंच ] बॅच” 
णूक-खजी, फसवणूक, चेचर्ण-पक्रि, १ फसविणे. -शा ४/२० 
“ विष वादितां वंचिळें पंक्ती । ' -सुआदि १०.७.,-अक्रि, फ” 
> धगार--खीः ( 3950 ) म्हशीची पारडी; रेडी. घगारू-|-ब्रा १७.३५६. 'तो वेचछासे जन जो न वाची । -सारह'१,११' 
गार्ड (ते; पगारलन्हेत] ` `' † ` | चंचतुक्क-ली. वंचना; फसवणूक, ` नाथाजिछे तुम्ही म्हणा आरः | 
चंगारी--जी, वंगण लावण्याची काढी, सळई, [बंग+अरी] |'णांसी वो । तरी कां वंचतुक सुमनासि बो । '-हुगा १४२. थच 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ब r 


मगर, 
) चगर --दभ. विवाय. विगर, वगर पहा. 
“ घगर, वगर, चगर।ळे--ओगर, ओगरणे इ० पद्व 
ˆ ` चगळ-खी. १ निवडक अंश काढून घेतल्यावर खालीं राहि 
छल. भाग, गाळ, २ (ळ. ) गाळसाळ; टाकाऊ माळ. -व्रि. १ 
बगळळेला; खालीं राहिलेला. २ ( छ. ) टाकून देण्यायोग्य; वा 
टाकाऊ ( पदाथ ). [ वगळणे ] ०खगळ-ख्री. गाळसाळ 
चगळ--ली. ( कॉ. ) गवतासाठी मुद्दाम राखून ठेविडेली 
जमीन, वगळणी-ख्री. गाळणे; सोडणे; बाहेर टाकणें, चग- 
ळण-उतक्रि. १ वावर ठेवण; सोडणे; टाकर्ण; अनादर दाखविणे 
डावळुन जाणे. २ (चुकीने) वघळणें पहा. [ सं. विगळत] 
» चंगळ पवि, वाईट; , ऑगळ पहा. ०याणा-विं. ऑओंगळ- 
बाणा, .संगळ-वि. वाईटसाईट; घाण; अमंगळ. चंगाळ-गवि., 
(कृण. ) .बंगळ, “ वाप्याचा जनुम द्वातःलदे वेगाळ लागतुया ?): 
¬ब्रावं २.२ ; 
चगाद्‌--प. ( कु: ) वसत, दक्त पहा 


बचकन Mn 503.“ २७३५ वज 


oe 


वचनी गोवून । केसे नेतोसी दयाणेवा ॥ '-ह ३०. 
१४३. चच्चनीं राहण-आङ्गेत वागणे, “ वचनी राहुनि काम 
घचकन -फर-द्शीं--वसकन-कर-दिरशी पहा. मनांतिङ पुरवी ऐशी त्यसिली रामा । '-मराठी ६ पु. (१८७५) 
द घचकने-न. ( चांभारी ) लहान मुलाचा जोडा. १५७६. वबचनावचनी-खी. तोंडी करार, व्यवहार; वचनभाक. 
. बत्चकघचक-करिवि. घाईनें खाणें, पिणे, बोलणं, लिहिणे, |चचनीय-वि. १ बोलण्या-सांगण्यासारखं. २ शब्दांनी व्यक्त 
कापणे, गवत ३० तोडणे वगेरे क्रियांच्या शब्दाचे अनुकरण करून. करण्यासारखे; वणेनीय. 
वचका--वि. १ घसवस करणारा; खेकसणारा. २ वाचाळ) वचनाभी--खी. बचनाग. ' वचनाभी ते आधीं लागोनि 
तोंडाळ. ३ हलका; क्षुद मूले; फुसका, [ ध्व, वच ! | युकचट। ' -दावि,१२७. [ र. वत्सनार्ग ] 
चचक़्ाणा--पु. (क. ) वचपा. चचपा-बा-. (प्र. ) वजपा पद्व. ' ` `? 
वचणे--अक्रि. जाणं. “यालागीं नवें कौंडिण्यपुरा । '-एसस्व | वचघच--ली. बडबड, ( कि० करणे). चचवच-चसां- 
१४.५. -ज्ञा १.२४०. { से. घज; प्रा. वच्च ] ' _ | 6.१; विकन) वहन निरास ह ब 
च( य) चर्णे--उक्ति. १ वेचणे; खर्चेणे. २ टाकणं; त्याग | किवा अडाणी रीतीनं अनन खाणं Jr RE RU RST 
काणे, ' बी मीं कपि प्राडूयुळे । होऊनि वंचे तुज। ? -भर |( बोलणे, करणे ). [धवः वच ! ] चचवच्या-ि. वरवट, चदव 
५०. ३ टाळणे; चुकविणं, ' प्रकाश तो मक्राश कीं । यासी न|ऋरणारा; बडबड्या. = 
वचे घेशे चुकी । ? -अम्र ७.२८९. ४ हरवणे; सांडणे, ' त्याने चचा--खी. वेखंड, [ सं. ] - 
दोन पाने वेचलीं. ! ५ वगळणे, -अकरि, सुकणे; आंचवणे; अंतरणे.| से जा. ओंचापहा. , 
“हा बंदीस पडळा आणि आपल्या सर्वेस्वास वंचला. ' [ सं. वंच्‌] Ms र र ] त 
देक ब, -हा १६१०६. एस न च उ (ग). * मेड बब- 
वचसि निश्नांत प ’ Fe re Radars लर लां । दावि ४८०. “ गोप वच्छे गिळौनि ठेला । -दाष 
वचन--न. ; चल्छ ी य |e त ८, ' जे आते घच्छा नंदनी। ' -छं १. 
िशयप्येक सांगणे, ३ विधान. ४ उक्ति; सुक्त, ५ प्रमाणभूत १०१. २ मा वा मेर हित a 
आधार; प्रामाण्य. ' मुख्य प्रमुचे लक्षण प्रत्यक्ष ज्यास वचन (स. वत शा se बाती । ? -वेसीस्व २.३७. 
भारतीः। '-ऐपो ३२०. ६ ( कायदा ) करार; प्रतिज्ञा. नट अव-|(प्र ) वत्सल. न. घोड्याचे स्वारीचे सामान, 2 
तरण; अथांतीळ उदाहरण. सनै देवांसि नमस्कारिछें। ते एका| - घछाड -_- दांडीवाल्यांना, दलालांना माल पुरविणारा 
आगतासि पावे । येद येक बचन बोलिं । आहे तै ऐका । ' eR थांना आगाऊ रकमा देतात ब मालातून 
'-दा ४.६.११. ८ (ब्या.) नामाच्या ठिकाणीं एकत्वरूपान अथवा त्यांची भरमाई करून घेतात. बिछायत अये ४ पहा. [ यु. बछियतः] 
अनेकन्वरूपानं असलेली अर्थाची उपपत्ति. "एकवचन; द्रिवचन,अनक ् बच्छावंगी--खी. जि.) तोंडी लावण्याची तांदुळाची फेणी. 
-चहुवचन.? [ सं. ]- म्ह? वचने किं दरिद्रता=चुसर्त बोलण्यांत कमी जञ, वजच वजवज-जां, चजेने, चजेवजे--करिवि र 
पणा कशाला ! बोलायला काय जाते! *चिठी-डी-खी. कजे घेतांना ( मि) हळ; सावकाश; धीमेपणे. च 
लिहून दिलेला रोखा. (ई. ) प्रॉमिसरी नोट. * एखाद्या चुकार | ` चज्ञ-खी. (व) ९ काळजी; व्यवस्था; ओज. २ सोय. [स 
ऋणञोने हिशोबाची भानगड दाखवून बरीचशी सुट ता प ओजस; का. ओजे; म. ओज] "नीज-ली. वज भे जाणे i 
` चिहो लिहून द्यावी. ! -सासं २.१६६. ०भंग-पु. करार, र ०्वजेर्ने-क्रिवि. काळजी वैक. सणे-अफतिःतिसा रखी ह 
मोडणे, ०भाऋ-सी: तोंडी करार, व्यवहार. विरोध-प. 5 
नाच्या विरुद्ध वागणे. चचनाचा खरा-थड-विः बचनाशमा ' 


काळजी घेतली जाणं. " अ क बटर ? ओजें पहा. -रंयो 
वागणारा; वचन पाळणारा. “ खरा गोला ह डर अनक र कॉ ) संवय; पदत; रीत. [ भर, 
च च = 
आहत, अण्या हच य 
. असणे, चागणे-अतिशय आज्ञाधारक, A व (क.) पादरणाथी अनपय. ' माझें वन काय 


नालः प्रतारणा; फसवणुक; उपाडी, वंचित-वि. फेला; 
प्रतारित. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बज २७३६ वज्ञ 
चंज--खी. (चदरपुरी) स्वारी. (जसा. (पु) लार. वाची अंज बहीण पाहिली! मारे खें शाचा वजपा मी काढीन. स छर वज बह्दीण पाहिली। मारले खरें ह्याचा वजपा मी काढवीन. ? -शाअ, क्रिवि, मोवद्‌. 
-मनोरंजन जुदे १९३२. ल्यांत; कमी अधिकपणा .घाळविण्यासाठी म्हणून, * इच्या वजपा 
घजडी-डं--नखी. ( मांसाहार ) पोटांतील मांसाचा भाग. | दुसरी वस्तु.द्यावी, › [ अर. वझा; म. वजा ] "निघणे. 
घंजण--न. (घागरी इ० ना) धासण्याचोपडण्याचीं व्य. | होणे; कमी अधिकपणा ( मागें झालेला ) नाहींसा होणे. 
(तेल, विब्बे इ० ). [ सं. अंजन; म. बंगण ] वंजणे-उक्रि. तेल,| बजमजुरी--खी. (ना.) शेता-रानांतील कावाडकशवर 
विब्बे इ०च्या मिश्रणाने ( पाण्याची, मातीची घागर) माखणे, | मिळणारा रोजसुरा. 
| वजर--पु. (कु. ) खोल डोह. - 
वजणें -अक्रि. जाणें; वचणें.पहा. -तुगा. १०५. “न वजावे वजरबद्र, चजराचळ, वजरी--(प्र.) वञ्रवटू, वज्ञावळ, 
त्याचे घरां । › -ब २४३. वजा पहा. 
वजन--न. १ पदार्थाच्या ठिशणचा जडपणा; भार; गुरुत्व. बजरी-रे--वजडी-डें पहा. 
२ याची इयत्ता समजण्यासाटीं ( मासा, तोळा, धडा, मण, इ०)| चजवज-जां--क्रिवि. १ वज, वजच पहा. सावकाश. ३ . 
जी ठराविक वस्तु वापरतात तें. ३ गुरत्वाची इयत्ता समजण्या- | (व.) लौकर. हा विरुद्ध अर्थ चुकीने झाला असावा. " उन्ह फ़ार | 
साठी करावयाचा तोळ; तोलण्याचा व्यापार. ४ ओझें; भार. आहे, वजवंज चाल. ? 
“आपलें सर्वे वजन दुसऱ्यांवर घाळ नये. ? ५ इभ्रत; भ्रतिछ;| वजविणें, वैजळ--ओजविणें, ओंजळ पहा. 
मान. ` मघुष्याच्या आंगच्या सद्युणांभुळे त्याचें लोकांत वजन| वजा-वजे--खी. तऱ्हा; प्रकार. * मुंबईस तोतया येत असता 
वाढतें. ' ६ महत्त्व; किंमत. “ हेस्टिंगचा प्रयत्न आपलें पेशव्यांशी तुम्ही दस्तगीर करून नेला याची वजे काय १-ख ७.३५७१.-वि.. 
वजन रहावें म्हणून होता. विवि ८.६.११४. ७ (शाप. ) भार; | तुल्य,सरश्य; सारखाःद्या प्रकारचा. (समासांत ) खरडेवजा; कुळंवी- 
प्रतिवंधाचें अतिक्रमण करण्यास लाविलेली शक्ति. -यस्थि ३. वजा; मातीवजा. [ अर. वज्हू ] -क्रिवि. प्रकारें; प्रमाणें. ' चाली: 
< वशिला; वचेस्व; छाप. ' माझ्या कामांत त्यानें अधिकाऱ्या-| वजा. ? न 
'जवळ आपलें वजन खर्ची घातलें. ' [ अर. वइन्‌ ] ०कशी-प.| चज़ा--खरी. वर्जन; वजावाकी; उणे करणें. -बि. उणा 
बजनेमापें तपासणारा अधिकारी. -वाडमा १.१२०. [ वजन-- | केलेला; कमती; कमी; काढून टाकलेला, घेतलेला. [ भर. वझ्भा ] 
'कस] ०दू,र-शीर-वि. १ विशेष जड; जास्त वजन असलेला. | ०करणै-कमी करणे; काहून टाकणें. ' नोकरीवरून लोक वजा 
२ (ल. ) प्रतिष्ठित; तोल्दार, छाप पडेल असा ( माणूस ). ' बजन- केले. ? ०६-खी. १ वजा घातलेली, सुट दिलेली रकम. २ खालीं 
दार गणोजी तांडेल, ! -चित्रशुस १२४. [ फा. वझ्न्‌+दार; सं. | आणणें; बढतीच्या उलट, * रिसाल्यासंबधानें बहाली, बडतर्फी, . 
शीळ ] "दारी-खी. १ प्रतिष्ठा; महत्त्व; सत्ता. २ परिणामकार-|तरकी किंवा वजाई करण्याचा पुणे हृक्क तुम्ढांकडे राहील. ! -रा 
कता; चांगला बांधीवपणा. * अशा योगानें वाक्य किंवा वाक्यांश | ७.१५. ३ न्यून; उणीव. ०बाकी-ल्जी. १ ( गणित ) मोठ्या 
याची वजनदारी राहत नाही. -विवि ८.४.९२. ०पूर-वि. शेर, संख्येतून लहान संख्या कमी करून बाकी काढण्याचा व्यापार 
तोळा इ० विवक्षित वजनाने पुरा; पऱ्या वजनाचा. वजनी-गि. | २ वर्जन; वजा करणे. ३ हिशेयाची शिक वाकी. ( कि० करणे). 
१ तोलण्याचा; मापण्याचा नव्हे असा ( शेर, मण, खंड इ०|४ वजा करून आलेलें उत्तर. [ अर. वझ्आ + बाकी ] ०्बाकी 
प्रमाण ). याच्या उलट मापी. २ वजन करुन वेण्यापेण्याचा बेरीज-खी. वजाबाकी आणि बेरीज. एकदम एकाच उदाहरणांत 
(तूप, गूळ इ० पदाथै ). फा. वनी ] ०माप-न. वजन |हे दोन्ही गणिताचे प्रकार शिकविणे. ०चाड-ली. १ देणेषेणे चुकते 
“करून पाहण्यासाठी STR करून, वाकी काढून हिशेवाचा. केलेला उलगडा; हिदोबाचा वांधा 
ड न तिहा चव यावी म्हणून मिसळतात | मिटविणे, २ उघळपट्टी. (व. ) वजावाटोळें. ३ एकंदर रॅकमेंतुन 
० [सँ. = विशिष्ट *शिरस्ताबाद-उ. 
चजपा-बा--प. १ वचपा; एखाद्या गोष्टींत कांही अधिक ता: पि जमीन वजा 
* उणें झाळें असतां त्याची बरोबरी त्या सारख्याच दुसऱ्या गोष्टीत टाकण्याची असळेली पद्धत. ०सूट-खी. वजनामापांत 
"करण्यासाठी केलेला कमीअधिकपणा. (क्रि काढणें; निघणे; घेणे; प्रमाणांत द्लिढी सूर, Apa 
घाले), “असं असल्यासुळे अधिक उष्णता गेल्याचा वजपा निघुन वजा--खी. पाठविणे; रवानगी. * कोणाचे हुजूर कैसे असे 
रातो. '-मराठी ६ वें पु. ( १८७५) पृ. १३५, २ समतोलपणा; |तात हे कळत नाहीं. याकरितां वरचेवरी गडाखालेंच जांबसाड - 
भरपाई; कमीअधिक असेल तें ठीक, बरोबर करणे. ' त्यानें मला | देऊन वजा करीत आवें. -रा ८.९१, [ वजणें किंवा अर. विदा] 


८८-0०. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


~ 


“ गायकवाड यांच्या अमलांत वजीफा इनाम जमीन ७५ विरे 


वजा न २७३७ 


चज 


(रा) १ ऱ्य 
बंजा- प. (राजा.) १ लोहारकी आणि सुतारकी असे| वज्जर, वउजेर--किबि.वि. (व.) फार;.पुष्कळ, 
हो विक माणसासाठी सन्मानाची| वज्ज्ञीवाज्ज--खी. वजावाट पहा. -मसाप २.२.२९. 
काया पदाती \ चञ्ज-इन. ९ इदराचं आयुध; ( सामा. ) अमोघ शन्न. २ 
चज्ञा--ली. स्वरूप; आकार;तऱ्हा. “अनगरची रचना खेड्यांत | हिरा. “ माणिक मोती प्रवाळ। पाचि वैइये वज्ज नीळ। ` -दा ८, 
होत असली तरी रेल्वे स्टेशन झाल्यापासून त्यास शहरी वजा आही | ६.३४. ३ वीज; वियुत ४ वञ्जतुड पढ. -प. १ सत्तावीस योगां- 
होती. ? -महाराष्ट्र शारदा, जानेवारी १९३७. [ अर. वजह} | पेर्की पंधरावा. २ जाज्वल्य, दहशत वसविणारा माणूस ( योदा, 
चजार-री-वंजजञारा-री--पु. वणजार-री पहा. एक जात | शाली). हा शब्द पहिल्या पर्दी येऊन पुष्कळ समास होतात 
व तीतील व्यक्ति, हे लोक बैलांच्या तांडयावरून धान्य वगेरे घालन | कांहींचे अथे पुढे दिळे आहेत. ०आंगडी-ली. त्रिकोनाइति 
विकण्यासाठी देशोदेशी फिरतात. ' त्या वंजारें इपभकटक । त्यांनीं | कोंदणांत हिरा व तीन कोनांवर तीन रतने बसविलेली अशी आंगठी. 
पाडून त्याचा शोक 1 ! -नव २४.१७६. [ से. वाणिज्यकार; फा. |-वेहु ४९. "कथाट-न. वज्ञाचे, हिऱ्याचे कवाड, दार. “सख्त 
विरजारी ] *दांड-डा-वि. वंजाऱ्यप्रमाणें दणगट, दांडगा, | वजकपाट। कामीनि हे। * -भाए ७५६. ०कवच-न. वजा, 
मिरोषतः आडदांड वंजाऱ्याला हें विशेषण लावतात. वज्ञासारखें अभेद्य चिलखत. “जसें वजकवच लेइजे । मग शत्रांचा 
वजारत--वजिरात पहा. [ अर. विझारत्‌] ०मआव-|वर्षावो साहिजे।! -ज्ञा २.१३२; -एमा १५.७. "कोट-अ. 
महा-पु. श्रेष्ठ वजीर. एक पदवी. ही आंगरे सरदारांना असे. |खवल्या मांजर. ०कीटकी-खौ. (मदाच. ) एक रोग-जंतु- 
ण्या १ __ |“कव्हणा एका अंताचीए सवडी वज्जकीरको लागली असे। *-द्यंत- 
वजावाजवी-वी, वजावाजव-जीव-वित्रिवि. योग्य; | पाठ २. ०छृत-वि. घर; घः वसेल असें केढेले च 
न्याय्य; वाजवी. [ वाजवी द्वि. ] प्रकारची भिकवाळी. (वं. ) गिमडा. -देहु ४५. “गांठ-ली. 
बज्ञिरात--ली. वजिरी; वजारत. -दिमरा २.१३. [ अर. | पकी, न सुरणारी गांठ. कर्माच्या बजी । कळाचे तो। 
विशञाख.] चजिरी-ली. १ वजिराचा हुद्दा; दिवाणगिरी प्रथानकी. |१८.३९२. ण्धात-ः १ कजाचा दाण ke क ) 
२ (गंजीफा ) वजीरास द्यावी लागते ती तलफ. तलफ पहा. -वि. [मोठी आपत्ति; नुकसान; सकट. ब र 
बजिरासंवंधीं ( रीत, डौल, भाषण, ६०) वजीर-पु. १सुख्य प्रधानः | ११.१३७. ०चूडेमंडित-वि. १ क्य र 
दिवाण; सामंत. २ बुद्धिबळाच्या खेळांतील राजाच्या खालच माठ शोभायमान असळेठे (हात); ज्र स ह 
मोहरे; प्रधान. [ अर. वझीर ] दाही अळी य यो का 
बजीफा--पु. सरकारी तैनात; जहागिरी. -वि. विनचाकरीचा. लिका र रिया सो ग 
णारा. ०जिब्हा-ली- खोंचदार, कडक भाषण, *्टीक-रीका- 
खी. श्रियांचा गळ्यांतील एक दागिना. ०तडक-अ- वीज. -ल्तिपु. 
०तुड-पु. वज्ञाचा एक जातीचा दगड. स्फटिक, चंद्रकांत आणि 
अभ्रक या पदार्थांच्या कणांच्या अनियमित मिश्रणाने हा झालेला 
असतो. (इं.) ग्रॅनाईट. ०देह-प. वजाप्रमा अभेद्य, वळकट 
ज्षरीर; रोगरदित, ताकदवान शरीर. “देही-वि. असें व अस- 
लेला; फार वळाढय.. °द्रोद-' दीघेकालचा व फार तीत्र असा 


-वाडवावा १.४५. [ अर. वजीका हिं. ] वजीफदार-उ- जदा- 
गीरदार. Fs 
चंजीभारा--पु. (क. ) कांबट्यांचा भारा. [ सं. वश्नभारा; 
वेजुल=वेत ] 
चज्ीरमूठ--ली. वज्रमुषि-मूठ पद्दा. -शर. : 
चबजु-जू-ज्जू--न. ( सुसलमानांचें) द्वत, पाय, तोंड धुणे; 
साउन, ( क्रि० करण), ‹ मशिदीत प्रायेना करण्यापूवी मुसलमान 
होक वजू करतात. ? -सह्यद्रि आक्टोबर १७२५. [ अर. वसु, 
वभू] र न्य 
बंजुळ--खी. (अ.) ओंजळ पहा. “ससस होत तै बडुळी मा 
gE ०. [स. अं ०६. ०प॒थ्य-न. फार अवघड, कटिग पथ्य. 
र कार व बंजुळ नारिकेळ घन। ” नट पट कत क वजाचिती 
~ a o fo, डः र > जाहला i 
का री फर्माने | फार अवघड तपासणी. ०पाणि-पु. उपला र 
- १ अस्तित्व. २ शरीरः - वजपाणी ।? ०पात-यु. १ वज्ञायुवाचा पररः कोसळणे; 
] र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


र [न , विजेचा कड- 
असलेल; तिखट ( शख्न ). ०नाद्‌ निर्घोष-यु 
उ ०पज्ञर-पु. ( वञ्राचा पिंजरा) उ आश्रयस्थान; 
निय आसरा. “ तरि शरणांगतां बञ्रपंजर। तेहि कां म्दणवावं। ! 


रज २७३८ | व्झाः 
RR 
पडणे. ०पापी-वि. मोठा पातकी. -एभा २७.४९४. ०प्रयोग- | कुनांत तो वज्जशीळ होऊन वसला. ' ०संकटप-पु. न फिरणारा 
पु. १ फार अवघड प्रयोग, उपाय. २ मांत्रिक जादूगाराचा विशिष्ट निश्चय; दृढनिश्चय. ०संकल्प-पी-वि. फार इढनिश्वयी, ` 
सप्रयोग. ० प्रहार-प. बज्रपात पहा. ०प्राय-बि. १ वज्रासा- °साँ खळ -ळी -खी. अभेद्य, अखंडय कोटिकम. * तार्विकां, 
रखा कठीण (पदाथ ). २ वञ्रासारखा अमोघ आघात असणारा |चिया वञ्र्षांखळा । डु -शिद्यु २५. ०हसूत-वि. वज्ञाप्रमाणे 
(बाण, मुष्टि इ०). ३ अतिशय वजनदार, खंडण करण्यास अव- |कठीण हाताचा. ०हस्तै-क्रिवि फार जोरानें. ' तों सुकुद्राय काय 
घड (मुद्रा). ४ झोंवगारें; मर्मभेदी; हृदयांत सहेळ असं (भाषण, | केछें । वेताचे छडीस पडताळिलें । मारिते जाइरे वज्रहस्त 1? 
इ०): *्बद्द-पु. एक झाड. -न. त्याचे फळ, वजरबद्‌ पहा. |-संवि २०.११६. ०हृदृय-यी-वि. १ कठोर अंतःकरणाचा; 
०बाण-वि. वज्रासारखे घातक वाणं असलेला. ०बुद्धि-ल्ीः १ | अति निर्दय.. २ अति निग्रही; निधड्या छातीचा. “क्षार-पु. 
खंबीर मन. २ उत्कृ म्रहणदाक्ति.. विशेषणासारखाहि उपयोग. |एक औषधी क्षार. मीठ, संघेळोण, पादेलोण, टाकणखार, 
०मणि-पु. हिरा. मय-वि. १ वज्ञाचा, .हिऱ्याचा केटेला. २ | वागडखार, जवखार, सज्जीखार, या खारांचें विरिषट कृतीचे केळे 
अतिशय कठीण: ०महाग-वि. अतिशय महाग. ममहागाई- ओषध. बञ्रांगी-खी. चिलखत; कवच. “ वज्रांगी लेइला तैशी 
स्री. अतिशयित, भरमसाट. महागाई. ०महाग्या-वि. अतिशय | प्रलयमेघांची । !-शिद्ठु १००१. -ज्ञा ६.४७५. [ वञ्ज{अंगः] 
महाग विकणारा. *्माला-खी. हिऱ्याची माळ. ०मिठी-खी. | बज्ाञ्चि-प. १मूल्वेधापासून उत्पन्न होणारी उष्णता; वज्ञासनरूप 
'फार घट्ट मिठी. “मग तोंडा कां दज्जमिठी - पाडिजे। ! -ज्ञा ७. अभि -ज्ञा १२.५०. २ विशुक्वताभि; विजेचा अभि. ` वञ्जाम्नी- 
-१५२. ०सुष्टि-पु: मह्ाचें एक आयुश. हें सुटीला लावतात. [चिया जाळीं । करूनि सप्तधातुंचीः होळी । ! -ज्ञा ११.३७७, 
-लीपु. लोखंडासारखी, कठीण मूठ. २ (बडोदे) एक खेळ. -खाला |[ वज्+भन्नि ] बञ्ाघात-पु. १ वीज पडणे. ` शिरिं वज्राघातचि 
८०. ३ छतीचा कांदा . सुरण पहा. -वि. १ लोखंडासारखी मारक | गमला । ? -संग्रामयीतं १२. २ ( ल. ) भेकर संकट, आपतति. 
मूठ असलेला. “मी वज्रधुष्टि... ।' -स्वयंवर. २ वञजमुष्टि हत्याराने |[ वञ्र+आघात ] वञ्जाधिक्रार-पु. अनेक पिढ्या एका ङु 
लढणारा, हत्यार वापरणारा. ०मूड-ली. वजसुटटि पहा. ०झूली-|बांत असलेला अधिकार. [ वज्र+अधिकार ] चज्रानळ-पु. वीज; 
'सूळ-षी. एक झप; रानउडीद. ०योग-पु. वज्रासन; हृट-| विजेचा लोळ. [ वञ्जअनल ] चञरांचट-वि. अतिशय आंबट, 
योग. ' एक बज्जयोग' क्रमे ।सर्वाद्दर संयम ।  -ज्ञा ४.१४७.|[ वञ्ज+आंवट ] वज्ञाभ्यास-पु. गुणाकाराचा एका प्रकार; वञ- 
-शळेप-यु. १ चुन्यामध्ये कात, गूळ इ० सरंजाम घातल्यामुळे | बध. [वज्र+अभ्यास] चञ्जाचळ, चज्राळे -खी.न. एका वेलीच्या 
:हढता आलेला चुना. २ अशा चुन्याचा दगड इ० वर करतात तो वियांची, मण्यांची केलेली माळ. मुलाला दष्ट लागूं नये म्हणुन 
लेप, ३ ( ल. ) अक्षयता; अविनाशता; चिरंतनपणा ( वचन, [ही त्याच्या गळ्यांत बांधतात. [ वज्र+आवली ] वञ्जाखन-न- 
-निश्चय, संस्थाइ०चा ). याअर्थी विशेषणासारखा उपयोग; पक्के; | १ (-योग. ) एक आसन. मुसलमान नमाज पढावयास बसतात 
-काययर्चे; स्थिर; अभंग, “ महापापां प्रा यश्षित्तविधान । वजलेप पूण त्याप्रमाणे वसुन द्वात जोडणे, -संयोग ३२०. -एभा ६. 
युरवाक्यावज्ञा । ' -भारावाल ११.२७९. ४ ( महानु. ) दृढता | १२७. २ मूळवंध; आधारबंघ. -ज्ञा ८.४९. ३ स्थिर, वढ 
आणणारा पदाथ, “ना तो संशूतीसि ताठ । बज्लेप । ' -ऋ ११.| आसन ( जसें घोडयावर ). ४ ( ल. ) इढपर्णे धारण करणे . 
र ०लेप होणे-प्दे, कायम होणें. ` आमच्या आजे सासुवाई एकदां |( अधिकार, सत्ता ). [वञ्ञन-आसन ] वज्ञास्त्र-न. इंद्राचे आयुषः 
-कोणाचे नांव घ्यावयाचे नाहीं असं म्हणाल्या कीं मग तें वज्रलेप वज; विशुतात्न. [ वज्ज+अखन ] वञ्जाहृत-वि. वंजजाचा प्रहार 
झालेच समजावें ! ' -पक्ोषे. ०वाट-ली, ( महानु.) वञ्जाचे ज्यावर झाला आहे असा. [बञ्ज+आहत] घज्िका-वि. (संगीत) 
वेष्टण. “ काळ लोहें डवरिलें । वजवार्टी वांधिले। ? -शिद्य. [सं. दहाव्या श्रुतीचें नांव. घञ्जी-ख़ी. पाय घांसण्यास उपयोग 
; वजन उत्त; -आ. वट्ट] °चाणी-ली. कठोर, झॉबणारें भाषण. -बि.|असा कटीण, खरखरीत दगड, वीट, धातूचा पदाथ इ० -पु. इ 
अ भाषण करणारा. ०बीय-न. वानराचे वीयं ( शकर). हे इतके |बज्ेश्वरी, बज्ाबाई-योगिनी-खरी. एक देवता. बञ्जोप' 
उष्ण असते म्हणतात कीं त्यामुळें द॒गडहि उलतात. -बि. १ अमोघ, |चार-पु. कडक उपचार, उपाय. [ बञ्ज+उपचार ] 
पराक्रमी वीर्याचा (माणूस-ज्याचीं मुळें फार सशक्त आहेत अश्ञा- वज्ह, वझ- खी री रूप; चेहरा. २ पद्धत; चाल. रे स्थळ; . , 
- बददल. हॅ विशेषण योजतात). २ उत्साही; पराक्रमी; निश्चयी; जागा, [ अर. वजह ] Fn 
: सहनशील; ताकदवान इ०. ०शरीरः-न. बन्दे पहा. ०शरीरी-| वझरता, वंझळ वर्षे, चञझेछ-ळी--ओझरता, ओं 
:वि, वज्रदृही. ०शालाक्रा-ली. घरावर वीज पढ नये म्हणुन |इ० पहा. र i म 
: ळावतांत ती तार, १शीळ-( व. ) वरिष्ठ; वरचढ. “सगळ्या कार- बझा-ऱप. ( राजा. ) वजा पहा. 


C©C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धर , द डं डू F & 
532... न २३३९ "जा ७ वि चाडिका 
_ घक्झरकिवि. ( च. ) स्वरर; झरझर. [ झर ] 

चटप. वड; वडाचे झाड. -एभा २.५८९. [ स.'] 
०पौर्णिमा, पूणिमा-पुनव-खो. ज्येष्ठ पौर्णिमेस सुवासिनींनी घातरेलें ( गवत, पेंढ्या इ० ) 

बडाची पूजा करण्याचा दिविस. ०व्रत-न. बटपोर्णिमेस वडाची| चरणे---अक्रि डे येणे; वाटणें पहा. * गज धाड. 'असे 
पूजा करण्याचे ब्रत; वडवत (क्रि धरणें). “थ्राद्ध-न. यात्रा|न बरे मनि इद्रा। , -वस्वङिग, वोत 55 
पुरी करण्यासाठीं . गयेस वडाच्या झाडाखाली . करावयाचे श्राद्ध. |. बरणै--न. ( यो. ) वन T 
भ्स्रावित्री-ली. वटपौणिमा ब्रताची देवता सावित्री, चंरभरण-णी- नपु ( इ वप प 

*खावित्री .त्रत-न. वटपोर्णिमात्रत. . , बड(ट्‌)ला--पु. ( खा. ) ओटा. प 


- बड-खीः १ दोरी; दोरा; वट. २ रक्षाबंधन; गंडा. ` कशी-| घरवट--खो. १ अप्रयोजक, कंटाळवाणी बडबड; टकळी 
बट कडा दोरा षि तथा दीजे। ' -बसा १०. [सै.] . |: तुमची चुकविडी वाट । करी वखर या निमित्ये सुमा 
: घटली. १. कच्चे रेशीम ताना निघुन जाणारे दोरे, ६९५; -दा २.३.७. २ रिकामी कटकट. [ घ्व. बट! ]] 
तंतू, गाळसाळ. २ त्यासुळें येणारी तूट. [ का. ओड्ट्यसुस्षटणें. | चरचरणे-भकि. वटवट करणें; टकळी लावणे. " हा भलतेच वट- 
ओटूड ] « वटी. सदा.। ' बटवट्या-वि. वरवर, कटकट करणारा; बडबड्या, 
`. बट--वि. एकूण; एकत्र, वढ. “ एकेद्र भरपाईचा वट| चरवरटयया--वि. १ मोडे; गरगरीत; वटारलेळे-( डोळे १. 
आंकडा किती असावा. '-सासं २.१४५. [का. ओटूद ] ०पट्टो-|२ बटबटीत डोळ्यांचा; डोळे वटारलेला. [ सं. वृत्त; प्रा; बेड 
खी. एकूण आकार, .दिशेव. “साल. अखेरीस वस्पट्टी करते ट्रे]. . .. -.. ns: 


वेळीं... .-सब्या ४. ०हुकूम-अ. १ सवांना दिलेला हुकुम,| च्चे, बरविण, बटाव( वि उक्ति. (पैश्याचा) 
. सकयुर. -शे ९.४६. २ ताबडतोव अंमलांत येणाऱ्या काय-| मोबदला घेणे, एका प्रकारजीं नाणीं ( रुपया, हुंडी इ० ) देने 


द्याचे फर्मान; (इ.) ऑर्डनन्स; जादा हुकूम. कांही प्रसंगीं अशा मोबदला कमजास्त किमतीची तसल्याच प्रकारची दुसरीं घेणे. 
स्थानिक बाबतींतील कायद्याचे काथे.सरकारी वट हुकुमाने कर| दटावग पहा. [ सं. दृत-वतैन ] बटाव-प. १ नाण्याचा सोव. 
यांत येते ' -पाळे १०६. + ® gs दला.-२ असा मोबदला करण्यावद्दलचा आकार. इसम पैवस्ती- 
` चरखी. ( दादर ) ऐट; डोल; मिजास. .  . |पासोन वजावटाव दंडकश्रमाणे वजा करुन उरं वेतन.:.!-वाडंशा 
बरक--पु. १ डाळीच्या पिठाचा वडा. -सुवन ११.११९. | १२१. बह्म पहा. ( करि’ येगे;पडणे). -- ˆ ` - ॐ 
३ मळाचा खडा. वि्टेचा गोळा, खडा होणें. ३ न पचणाऱ्या . छुट्चागू(घू)ळ--न. वडवागूळ पहा, `+. 
अन्नाचा पोटांत होणारा गोळा. ४ अशा तऱ्हेचा होणारा रोग,| बटा, वेटा--पु. ओटा, ओंटा पहा. न 
विकार, ५ ल्हान मूळ दूध प्याल्यानेतर ल्हान लहान गेळ्या |. घटांग--जी. लोहाराचें एक हत्यार; एकं प्रकारची "ऐरण. 
ओकत तो विकार; लहान मुलाची ओकारी. “ वाटी वटक वाये- नधन पहा. "विकि 
गोळा । ? -दा ३.६.२२. [ सं. ] चटारंगै--अक्रि. रागाने डोळे वासून पाहाणे; . पाक, मीति 
चरकण-न--न. १ ( पेढरपुरी ) उंब्रण; टेकू. वडगण पहा. दाखविण्यासाठी डोळे मोठे करून टक ढाविरणे. ( स. वृत्त; 
२ (ढ. ) दाब; दडपण; अडकवण्याची विक्ली. ३ (लं. ) i द "प 


; उ उच्यते प्रा. चट ] ; I 
अहमल्यतेचा ताठरपणा, हट्टीपणा. सह पोराचे वटकण 'पतो- वटाव( चि )णे--उक्रि. पार पडणें ( संकरादिकांतुन ); : 
जीच्या हातीं, माकडाचे वटकण द्रवेश्याच्या हरती. टाकणे; अंतिक्रांत होणे. वाटविणे पहा, [वाट] : ` 

` बरका--पु. रिकामी बडबड, गुऱ्हाळ; चऱ्हाट. (कि करणे;| द्यु. वडा. ' म्हणे माते कटाक्ष झडकरी । माझ 
क) भांडणे; चालवणें ). [ घ्व, वट | वट! ] त र पदरीं घाळ आतां । ' -भवि २२-१०१ -संवि १५.१३६. [सि] 
चळ ( वे. ) ( सोनारी ). बिलवर. ठोकण्याकरिता बडिका--॥. (जिवे ) प्यादा. ` बे त्या चेटि 


रण; चराग पहा, पारें युदध-केली चरिकांतें । ! -साधुदास. [ सं. ] 


' चरगण-न्न-_- ल प 

परचक्र अ गप निघण्यासाठी तो लोखंडी ब nan (व 

थ i त बनव लम्मी क ) .वडा; सांजोरी. ° ताठी तेचि गगनु । चटिका पूर्ण 
पूस ). न | 


वरणे--उक्रि. (प्रां. ) रचणे; गंज घालणे ( गवत, भारे; 
इ इ°ची ). [ का. वोटूड ] वटीव-वि. रचलेले; ढीग, गंज 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Ss 


न ट्‌ व्य २७४० Ere षडज 
च ञान? ऋ ८२. ज (क. ) गोलाङति दगडी चीप ( खेळ-|[ सं. वट; ग्रा. वड ] ०पिकणे-( ल. ) अनेकांना नोकरी 
ठ [ Ee काकू | उंपजीविकेचें साधन निघणे, तयार होणे. स्हू० वड पिकला आणि 

चरी, वटी, बंटीभरण, बैठ-_ओटी, ओटीभरण ३० कावळ्याला मुखरोख झाला, कवि वडास . आलीं वडफळें काव. 

घटी--खी. ( ढोर ) धान्य पेरतेवेळीं बीं ठेवण्याची पिशवी. | ळ्यास आलें रू ( रोग )=चांगले दिवस आले असतां उपभोगाचे 
चरी येणे--( व. घाटी ) ओटी भरावयाची वेळ येणें; पदर | सामथ्यं जाणे. वडाची खाल पिंपळाला लावणें-१ खर्‍याचे 
येणे. "तु प्राप्त होणे. चड भरण-न. फल्शोभन. ओटी भरणे. | खोटें व खोट्याचें खरें करणें. २ नसता सँबध जोडणे; भलत्या 
[ओरी ] गोष्टीचा संबंध प्रस्तुताशी लावणें, ३ वळणें;कपरानें फिरणे, बदलणे, 
बट्टी-ह्री-प. ( व. ना. ) घोबी; परीट; वरठी पहा. ०काळिका-ल्ली. वडवागूळ. *“ कीं दिनउद्यी शाखेवर । वड- 
चठणै--भन्ति. नरम होणे; मऊ येणं ( मदैनादि व्यापा-|काळिका झोंवती । ? -नव १२.१८४. [ सं. वट + कालिक ] 
रानें ). “ बाईँछ बठेना बोळा । बाळे दाविती वाकुल्या । -भारा- | ०ज्ञख्रीण-खी. वडाच्या झाडावरील श्री पिशाच; हडळ; 
बाल ९.७४. [ से. इत्‌] बठणीस-चर-येणे-( रूढ प्रयोग ). | °ज्ञाई-खी. एक क्षुद्र देवता. -खेया. ०पिपळ-(वडापिपळास - | 
.१ वठणे; मऊ येणं ( दमन, मदैन इ० व्यापारानें ); ताळ्यावर | फळें घरत नसल्यानें निरुपयोगी यावरून ) ब्रह्मचारी; फटिंग(निंदार्थी 
येणे. * घोडा फार दांडगाई करीत होता, जरासा फेरफटका देतांच उपयोग ). ०पुनव-ली. वटपौर्णिमा पहा. ज्येष्ठांती पौणिमा. 
चांगला वठणीस आला. २ वश होणे; ताब्यांत येणे. “ तदुदुदैशा | ०दख-पु. वडाचे झाड. “ तया वडरुखाखाछिं येतुजातु देखिला ।! 
त करितां निस्तेज मज वठेल काय मही । ' -मोसभा ३.३५. |-पंच २.१. *व॒त-न. ( प्र. ) वटतत पहा. ०वते-न. अव. नूतन 
चठणे--अक्रि. १ उमटणे; ठळक होणे; उठावदार दिसणे विवाहित स्रिया वडपुनवेचे दिवशीं वाणे वाटण्याचा जो समारंभ 
( हिक्का, रंग ). २ फल्टूप होणे; खरा ठरणें ( शाप इ० ). ३ करतात तो. ०वाघू( घू )ळ-न. एक पक्षी; वागळ, वागूळ पहा. 
( ब्यापक, ) भरभराटीस येणें; फोफावृणे; तरारणें ( बनस्पति ). ४ | ०खावित्री-ली. वटसावित्री पहा. बडांगळं-न. वडाचे फळ, 
उग्र, खमंग असणे ( स्वाद ). ५ दरवळणें ( वास ). & शुष्क | वडाची पुनंव-पूणिमा-ली. ज्येष्ठी पौणिमा; या दिवर्शी इताः 
होणे; वाळणे ( सोगादिकानें मनुष्य, बृक्ष, इ० ). ७ ( ल. ) उत- | सिनी वडाची पुजा करतात. वडावरची जखीण-ली..१ रागानं, 
रणे; बनणे. “ तें विवेचन चांगलें वठरें आहे. ? “ या ठिकाणी | तिरस्काराने अज्ञान व्यक्तीवद्रळ वापरतात. २ वडजखीण पहा. 
सवे व्यवस्था पुवीम्रमाण वठ्डी असली तरी... '-हिंदु ११.२.१९.| च-प. ( सराफी ) मोत्यांचे वजन करण्यापूर्वी सारख्या 
३०.[ उठें ] चड(वि)णे-(उषड ) करून दाखविर्णे, उठविणे पहा. | आकाराचं मोर्ती वेगळी करणें. ( क्रि० लावणें ).- जनि( परिमाषिक 
“ नाटक असुक अझुक कंपनी बरोबर वून दाखविते किंबा नाहीं शब्द ) १३. *वार तोळ-पु. अशीं मोती एकत्र तोळ्गे. -जनि 
या गोष्टीकडे सेंकडा ९० लोकांचें दुटेक्ष असतें. --नारुकु ३.५१. | १ ३. ू ॅ 
_ चघठम- प. (व. ) १ आवड; होस. “ तिळा खायचा मोठा वड--पु. ( क. ) वढा; ओढा पहा. 
वठम आहे. ' २ खटपट अयत्न. “ हा वठम तुझ्यानें कसा होईल!'| बंड--वि. ( कों.) खोळ. ओंड पहा. 

लिडः Fr न खोल्यांचा एक गाळा; वंडकी-के--ज्ञीन. ओंडकी-कें पहा. 
विशिष्ट व्यक्तीला क्रिंवा. काय ला घराचा भाग, उदा ० 2 गो उके दिवा मेख 
माजघर, स्वयंपाकघर इ० [स. अवस्थान, आस्थान; प्रा. अह्ठाण.|. (७ (गो.) रावि किवा मेळेळे जनावर 
तुल. सिं. वथाणुन्गोठा ] वडग-गै--न. ( ना. चेद्रपुरी ) टोपे. 

चघठार---प. (कों). १ गांवची एक पेठ; मोहक्वा. २ वठाण पहा. चडगण--न. १ अटकण ( दगड, लाकूड इ० चे दार, चाक 

वठूर--वि. ( व. ) राठ; खरखरीत. इ० ला ). २ उेंकण ( ताटाखालीं ) हळ नये, मागेपुढे दो 

म्हणुन लावतात ती वस्तु.. 


` च्चा, वठ्या, वठ्यावा, वहोबां--वि. ल्ह्या; दांडगे- र 
वडजंबा--खी. (मद्दाचु.) एक देवी. “ वडजंबेचा दैऊ | 


श्वर; गलेल् आळशी ( माणूस). [ सं. वठूर्ल्द होणें ] वड््याच- 
न. (निंदार्थी संकेताने) पोटभर जेवण. ' दिवसांत तीनदां वठ्रयांच | वस्ती जाली । ! -न्. 

पाहिजे आणि काम काडीचें नको. * वड्या मारणे-(क.) (पदा-| चडजा--पु. ( एक विशेषनाम ) विद्रुप, कुरुप मा 
थावर) ताव मारणे. ° आज काय श्रीखंडावर वटूठ्या मारला. ? | कृष्णाचा एक सोबती. ' पधा, वडजा वांकुडा। ? “दाव ६ : 
' चड़. एक झाड; वट. हें झाड फार पवित्र मानिलें जातें|-वि. कुरूप; वक्र; हिडिस. ' वडजे वांकुडे गोवळ तया 
ब ओषधी हि आहे. याच्या क्ली व पुरुष अशा दोनं जाती आहेत. | म्हणे तमाळनीळ । ? -ह ९.१३८. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


णस. 


व्ड्णे Se २७३ वडील 
== oo > 

घडणे ओढणी. | झगड्यांत पुढें भिडणें म्हणुनी घरि त्र 
लच लुकि कीं वडणे । ' -अकक २ हरिराजकृत राघावणेन ८, चडाण-न. (प्र.) उड्डाण पहा. ' तयातें चित्रगीउ बडाण 
[ ओढणे ] ६. प घेऊनि डोंगरा एका पैलाडि गेला। ? -पंच २,२, 

घडप-न. १ वर्षांव; दडे. | वारखतु ससान, वडप। '_ वडार-री--नपु. १ एक हलकी जात. ही कामाच्या जागीं 
-दाव १२७ -ज्ञा ६,४९०, २ मळभ; अन्नः ‹ दिशांवरी पडे |जमांवानें राहते. धदा दगड फोडणे, विहीर खणणे ३० २यां 
बइप । पश्चिमे प्रगटे रेखाचाप । ' -छसुरा ६८.४. [ दे. प्रा. | जातींतील व्यक्ति. [ का. ओड; प्रा. वर ] 
वइप्पनिरंतर वृष्टि ] _ | चडिपडि--वि. उत्कंठित; उत्पुक. ' म्हणती हा खचा कबणु। . 

बडपड--वि, योग्य; पात्र. “ वडपड जाहाली येम-|काइ बोले म्हणडनु । ते ऐकावया सकळै जनु। बडिपडि जाह्ाळे। ? ` 
कोंडासी । ? -खिषु २.२९.७५, वरपड पहा. -सल्निषु २.१६.४२. 


बडलो--खी. ( व. पारधी ) भाकरी. चड़ी--खी. १ ल्हान चपटा तुकडा (पिठाच्या पदार्थाचा, 
बडच--लीन. ज्यांत मोटेचे चाक बसवितात तें वरिहिरी-| साबण इ०'जिन्नसाचा); थापटी. २ (छ.) अळिता इ० कांत 
बरचें आडवे लांकूड; मोटवण. कापूस भिजवून जी पोळी करतात ती. ३ शेत, जमीन इ० जागीं 
चड़चड़णे--अक्रि. १ ओढद्रणे पहा. ` हार नवता मथो | जाळण्याच्या उद्देशाने किंवा लौकर वाळावें म्हणून विरळ पसर- 
तहात कसें आज संकट वडवडले । ! -होला ११२. २ मध्ये मध्ये |तात तें शोण; गोंवऱ्या थापे. ७ (तुँजा.) सांडगा. [ सं. वरी; वडा 
येणें; अडमइणे. अल्पार्थी; देप्रा. वडी ] 
वडवडित, बडचा--क्रिवि.- त्वरित. ' कृपावंता आतां चड़ी--वि. (कातोडी ) इतकी; एवढी. [ एवढी अप. ] 
वडवडित पावेसि मजला । ? -सारह ६.११०. “ मणा घीर| बडी--खी. ( अव.) (खा.) घरावरील धान्याच्या बाजूंस 
घरवेना वडवा। दृष्टीला दावा तरी । ? -पला ४.९, असलेल्या मिती; वरवंडी. 
वडवा--खी. घोडी. “ वडवा झाली व्याघ्र घोर । हे वेडी--खी. ( खा.) मोठ्या बायका पसाडा(परकरा )वरू 
देखोनि भियाले सवै बीर । ? -जै २१.२८. [ सं. ] नेसतात ती साडी. लहान सुया साडीडा फडकी म्हणतात. 
वंडवा--ल्ी. पाणधरण; पाणबांध. -हुको . १ चडीया--वि. (वाई) शेवटचा.” या ताच्या बडीची 
बडबा--पु. ( चुकीनें ) वडवाभि, वणवा पहा. जोडी फार तापट आहे. 
घडवाशि, चडसानळ- यु. समुद्रातील अमि. “ आतां. बडीम-खी. (कः) ब «सकळांस आनंद जहाला । 
पैर्यांचा समुद्र शोखला । त्येजाचा वडवानळु विझाला । › -माए| वडील. hee ह यी ल 
\४; जज्ञा १.८९. [ सं. ] म्हणती भाइस | पणजा इ० पूवज. “ जे हे वडिळ सकर 
चडबाळी--खी. १ घांस; आस. “ गांसाची वंडवाळी । वडील; बाप, a सुद्ळे। › -ज्ञा १.२६४. .२ वयाने 
गोयू छागे । › ज्ञा ६.२३०. २ आहुति. ह पा तो मदन । हरीचा वडील नंदन | -कथा 
बडस--पु. डोळ्याचा एक रोग, बुबुळावरील पांढरा कवडा. | मोअ: मान, इछ शेष मोठा. ४ (सामा. ) 
_ "पृहे वइस आणि पडके । ' -दा ३.६.४०.  कमळाक्षीचे १ ३ १८. ५ विस्तृत; लांवळचक, मोठा. ' हा आहे 
` भेयी वडस । › -दावि १०८, [ १ तुल० दे. प्रा. वइवास=अ्र ] षठ; थोर. व _बस्ता ७३. ६ फार; अतिशय. ' च्याऱ्ही दोस 
_ _ चेडा--पु. डाळीच्या पिठाचे तळून केलेलें एक खाद्य. [ स. बराल 


` परक भा. वडग; हि. वडा ] चड्यांची माळ-खी. वडे तळून मरे 


चडागरमीठ--न. समुद्रमीठ ( याचे खडे मोठे असतात ). 


उछायें। ? “धवळे उ ४०. [सः वृद्ध मा. वड्मि; 

देरा. | ०क्की-खी. १ घराण्याचा कारभार पाहण्याचा 
अधिकार. पेशवाईत देण-यादीवर मालक पेशवे 'द्यावे' शसा शेरा 
व्‌ वडील्कीचा अधिकार असलेले त्यांचे कारभारी “ देवावं ' असा 
शेरा मारीत. -अधिकारयोग ५२-५३ पहा. २ वडीलपणा. . 
राे-त. कुंबांतील मोठ्या माणसाचे (विभक्त झाल्यावर ) 

नागे, वडील भावाचे घर, "तक्त-न. वडील घराणे यर वडील 

जागा सबब, समाईक जोशी याकडे ठेवली आहे..'-मसाप 
तक्ता ` . ..र-पुन. ( वडील आणि ल्हान) घराण्यांत; 


` चोची केरेही साळ, हो शनवारीं मारतीस घालतात. ' वड्यांचीही 

| भ्र रुचिरतर वाहीन तुजला । ' -सारह ६.११०. वड्याचे 
वांग्यावर काढणे-एकावरचा राग दुसऱ्यावर काढ. 

२ “न. (गो. ) वड्याचें तेल. 

वडाप. ( प्र.) ओंडा पहा. 

; करोः वांझ स्री, मादी. “मूळ लाची आमची बायको 

हि ती इध ! -पला ७७, [ सं. वंध्या ] . 


| पेडांग--्ी कुंपण; बई ( विशे. कांटेरी फांद्यांची ). 


| 
२,२.५८. °्घारा-रः 


एको. ६. ४४ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बडवा २७३३ 8 वष 

"यन्य क < ९ वि चव ‘न 3 

शिस्त राखण्याचा अधिकार असलेली व्यक्ति; घराण्यांतील बडीळ | भरपाई. ( क्रि० घेणे; आ ). "यं हा तो फसला तर ह्याचें इह 

माणुस. “ त्यांनीं माझा मुका चेण्यास तोंड पुढें केलेच तर मी | पुढल्या वषी कां घेईना ११ [ सं. इध्‌ ] 

बडीळभारा न ओळखतां एकदम त्यांच्या मिशा उपटी, चढन्याळ--ओढाळ पहा. 

हेही तरुणी ६. ०परंपरा-ली. पूवेजांची, वडील माणसाची | वण--पुन. देवी, गळू, क्षत इ० वरे झाल्यानंतर त्या जागे. | 

मालिका. ०परंपरायत-वि. पुवेजांपासुन चालत आलेली; पिढी- | वर राहणारे चिन्ह; डाग; त्रण; घट्ट. -मोरा १.४०२. *नामचि ` | 

जात. ०्मान-पु. वडीलकीचा मान; पिढीजाद इक. 'होळीपोळीचा | पुरे न घ्यावे अष्टांगी नमन करुन आठ वण। ' -मो स्फुट आया | 

€ € ळू 

वडीलमान मुक्द्दमाकडे आहे. ' बडलाई, वबडलाबाई-जी. |( नवनीत ए. २५५ ). [ सं. त्रण; प्रा. वण ] 

आपल्या ल्हान 02.8 lens क ( पना: ) वेताळ, म्हसोबा इ० देवतांस जो जना- 

वइछाचा अडाकत्ता-उ. ६. ०२" व्रादि वलि देतात ती. हः 

बडळांचा आहणा-पु. जुनी म्हण. जडाव जाड ' चृण--न. (प्र.) वन पहा. “ तेव्हां तो भट एक वण मागे 

वडलांच्या वेळचे; परंपरागत; प्राचीन. -क्रिवि, चाइवडलापासुन; ज्ञ 

Mee ल ल पती) ? रपो २६९ टाकतो तों दुसरें पुढें येते. -मसाप १.२.-खी. वनचराई. पाहणी 

घडलो ॥जित, वडिलाजित-वि. वाडवडलांनीं संपादिटेले इ०च्या सरकारी कागदपत्रांतून म्हैस शब्दामागे याचा योग होतो 
पाजित, चडिलाजित-वि. ° | ( बनचरार आकारावयाची या अर्थानें ). “ बण म्हशी चौदापेती 


उेविळेछं (द्रब्य). [ वडील + उपाजित किंवा अर्जित ] चड- द गदेव 
लोबा-प. आपल्या ल्हान भावंडांवर अधिकार गाजवणारा | मसत तीन वाकी जमा अकरा. ° [सं. वन] ० स-म्हस- 
मुलगा; दादा. वडलोचडलीं-क्रिवि. वंशपरंपरागत. वडला- | ( वण + म्हस ) बनचराईचा आकार. * हीं वगमस (म्हशीमागं . | 
एक रुपाया... ) भरूनसुद्धां श्रावणापासून जनावर घरीं वां, 


बडळी पहा. 
० चडूवा--ली. घोडी; बडबा पहा. ' तीये बडवेसी डसली । ? | ठेविली आहेत. ? -खेया. -वाडमा १.११२. घणीं देणे-(कों.) 
-डषा १७०५. र वनांत नेऊन मारणे. -लोक २.३१. 

वहुसा---ज्ञी Ce वणंग-गे--न. (गो.) एक ल्हान जातीचा मासा. 

घडे बे पहा. चणज--खी. व्यापारासाठी प्रवास, फेरी; वाणिज्य. [ सं. 


चडुर--जपु. ९७०७७५ तीतील व्यक्ति. [का. ओइ] वाणिज्य] चणजणे-अक्रि. व्यापार करणे.-ज्ञा १८.९४०(पाठमेद) 
०खो(-न. खांदणं, माती भरणे, भराव घालणें वगेरे कामास ज णः ` 
उपयोगी असें हत्या, ` बणजारा-री--यु. एक जात किंबा तीतील व्याक्ति; लमाण; 
ांून धान्य, खुरे विकतात. “मा 
चड्डी-ल्री. (क.) चार भिचोक्यांचा एक गट ( मुलींच्या हे खोक परगांवांहून धान्य, गुरे ६५० आणन विकतात ह 
खेळांत रूढ ). [ का. ओइ-ढीग ] जाता अवधारा । भेटला सार्थक्र वणजारा। ' -कथा १.५.१४*. 
करती र्‌ : फा. बिरंजःतांदूळ; जारी=धान्याचा 
चढ, घढक, बढकर, घढगर्त, वढगस्ती, चढण, [ स्‌, मळ फा. बिरेज=तांदूळ; य क टर 
धढणवाकी, चढणे, घढदोरा, घढव, घढवणे..बढा, पारी] त जत १ वणजारा छ 
चढाताण, घढावढी, दढळकी, चढाळी, वढिर्त--| ९ (समुच्चयार्थी ) वणजारी. 
वणत--सख्री. ( कारवारी ) भित. -शर. 
सळे म्हणजे 


ओढ, ओढक इ० पहा. A 
चढम--खी. (व.) नाद; आवड. [ ओंढ ] | वणघा-खी. (सुंबई, कॉ. ). कोठे दुखत अ 
सांध्यांत येणारी गांठ; अवधणा पहा. 


वढरी--पु. ( महाजु. ) प्रेतयात्रेंत भाग घ्रेणारा; प्रेताबरोबर ३ अस; 
जाणारा मनुष्य. “ कंसाते नेत माडी सखिजन बढरी गूढरी घाङ-| _ वणवण-वणवणचाणा-णी--खी. १ दमएकच्ी 3 
निया।' -गस्तो ३२. . | कुततेषाशी. २ भराभग; गांजणूक, “ श्रीरामाचे बरतबंधन । 8 
वढाय--वि. (व. ) उनाड; वदमाष. केले अकिंचन । वणवण निमाली पूणे । ' -भाराबाल ७-१५ 
चढाठ--न. ओढाळ गुरू. ओढाळ पहा. ' बढाळं घरतीं |-क्रिवि. १ पुष्कळ श्रम होत असे निरथैकपणें ( क्रिश कर. /' 
शाळीवरने । ! -सुमभा ३.७९, २ उगाच पुष्कळ दमणक करून. ( कि० हिंडणे; फिरणं ). ' उंच 
चढी--खी. ( ब.) शेतांत घातळेला लहानसा बांध. वणवण हिंडोन । ' -दा १९.६.२४. वनवन पहा. घणव्षणणैः | 
चढीलळ-त्रडील पहा. -मोउद्योग ८.४. अक्रि, धडपड करणें; कष्ट करणे. ' जे चित्त वणवणी बिषयालागी। `| 


वढे-न. १ सइ; उट. ( क्रि० घर्णे; उगवर्णे; काढणें ). ' पण | -एभा २५.२४२. वचणवणा-क्रिवि. वणवणचा अतिशय. 


सौ भादांच ह्याचें वढे काढीन, › -वाळ २.१५४. २ भोबदळा; ' हिंदुस्थान वणवणा पायीच हिंडून पहावा ?-खेया ( प्रस्तावना / 
- CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri > 


` राबवा. -्ञा १४.१९१. ° यदुवंशाचीं वेळवगं वमवाचि असती । ? 


. वागविला वनि जसा वणिङ्‌ साथ । › -मोकृष्ण ८६.२६. 


| 
द 
॒ 
® 


bE र न= वड) ह , चतळ 
बणवणे-चणबा--ओणवगें, ओणवा पहा. वणवा घेणे-| घतपे--बक्रि, (ग्र) उतम पद्य, .&0&0।1।.5&5&5&|. 
« (म्र. ) उतणे पदा. . 

कि. (वे.) १ खांदा देण. २ जनावरान भू काढल्यावर खालीं| चतन--न. १. वेशपरंपरेची चाकरी, धंदा, अधिकार, नेम- 
पडणें. ह मस्त उत्पन्न, उपजीविकेचे साधन, -गांगा १६. २ मालकीची 

घणबा- उ. डोंगर, अरण्य इ०कांत पेरलेला अभि; दावानळ; जागा; जन्मभूमि; धर. ३ इनाम; बक्षीस. ' दिघलों गुरु प्रसाद- 
रभुन पुर्वोक्तसद्गुणां वतत । !-मोकणे २०.२९. ७ वंशपरंपरा 
हा ( जमीन, वृत्ति इ० त). [ अर. वतन्‌=जन्मभूमि, घर. तुल० 
सं. वहनऱझउदरनिर्वाह, वेतन ] ०गाडणे-एखाद्या जागीं माउ, 
सत्ता असणें ( नेमी नास्तिपक्षीं उपयोग ). ' तुं नित्य येथ 
येऊन बसतोस, काय येथें टु वतन गाइले आहे. ' गाडले- 
न. ( गाडळेले वतन) जुनी शिवा फार दिवस ताब्यांत असळेली 
मिळकत. ' माझी वेशपरंपरा ह्या जागेवर नांदून वतनगाडळे आहे तं 
मी सोडणार नाहीं ' शज्ञप्ती-खी. वतनी जमीन किंवा तीवरील 
उत्पन्नाची जप्ती. ०द्‌।र-पु. वतन असळेला; वतन धारण करणारा. 
‹ वतनदारांचीं वतर्न वतनदारांच्या दुमाला केल्या विरहित पोट- 
तिडीक लागोन सुठूक मामूर होत नाहीं. -रा१९.४४ ( कायदा ) 
वशपरंपरेनें सरकारी काम करण्याचा इक्क असणारा इसम. ' तीर्यो- 
पाष्याय, मंदिखाळे, दरगेवाले, फिरस्ते, हुनरी व मनोरजनाचा 
धदा करणारे, मिकारचोरटे वारे वतनदार स्वतः म्हणवितात. 
,० सवे गांवकऱ्यांना सग ते कोणत्याहिः धंद्यावर पोट चालवोत 


-माए ५३. [सं. वन; प्रा. वण. देशा वण =दावानळ] चण- 
वर्णे-अक्रि. वणव्याने व्याप्त होणे. ` जेसा ग्नोष्म काळीं गिरिवरु। 
वणवला कां। ' “ज्ञा २.७६. 
` चणवी--खी. रास; गंज. ' जैसे तृणाचे वणवीसो । अभि- 
स्पती होता नाशी । ' -गुच ३६.२३८. 
` बण्ञावणे--न. ( सुवे, कों. ) स्वप्नांतील वरळणें, . 
चणिज्ञ--खी. १ व्यापार; वाणिज्य. वणज पहा. -ज्ञा ६. 
११०. २ (सामान्य ) व्यवहार. " ययां कौरवांचिया घरा । शिष्टाई 
घाडिलासि दातारा । ऐसा वणिजेसाटीं जागेश्वरा । विकिलासिं 
आम्ही । “ञ्चा ११.५४२. [ सं. वणिक्‌-जु; बाणिज्य ] चणिक- 
ज-पु. १ व्यापारी. २ वाणी; बनिया. ` मारिति हाका केवळ 


चणिज्ञ--न. ववादिकांतील ६ वे करण, करण पहा. [ सं. ] 

चणी--यु. ( महाजु. ) घाव घालणारा; मारणारा. ' रणीं 
जुझारू घायेवाटे । तरि वणियां न वंधिजाति पाटे । '-भाए२४१. 
[सं. ब्रणिन्‌; श्रा. वणि ] द 

बणी--शम. (रूढ) वाणी पहा. सारखा; प्रमाणे, “ तो 
सोंगे पळाला भुतावणी । ? -दावि ४७१. 

बणी--समासांत पाणी या अर्थानें हे रूप येतें. उदा० झळ: 
वणी ( गुळाचे पाणी-मराठ्यांतळे कालवण ); आंबवणी ( उंसाच्या 
पिञ्चस द्यावयाचे पाणी ); चिववणी, काढवणी इ० [ सं. वन; मा. 
वण=पाणी ] 

वणोटा--पु. रंगाचा पट. [ सं. वणे; वण-पट्टा ] 

बत--प्रत्यय. जसा; सारखा; प्रमाणे; सहश उदा० तद्वत; 
एतद्र; ब्राह्मण-क्षत्रियवत्‌, 

वत-ती--खरी. बाजू. वतीं, वतीनें या विभर्ति उपयोग. 
बती-तीनें पहा. | 
` चत-पु. उत पहा. 

बेत--प. (कों. ) वांटा; हिस्सा ( वडळाजिंत मिळकत, 
्यागार ३० तीळ). “माझा ज्येष्ठपणाचा वेतु । वेगळा करी पा 


_पु. हिजडा पहा. °दारी-दारकी-ी. वतनाचा दक, . 
र असणे’ ०दारोकरो-पु. (वतनदार) (क. )” 
फार जुना शेतकरी. ०पन्न-न- वतनाची सनद, दस्तऐवज, 
ग्यंघु-माऊप. १ वडिलोपार्जित मिळकतीत हक.असणारा; 
भागीदार, २ सह-अधिकारी (वंशपरंपरागत ); ड बन 
बहीण असाहि शब्द येतो. *्वाडी-खी. वतन 5 शेत, 
वाडी इ० (व्यापकपणे ); जमीनजुमला; इस्टेट. स | हन 
श ua ल ३ वतन ळी: किंवा जन्म झाला तें 


® बंशषपरंपरेनं स्रः 
(ठिकाण). चतची पिळत र किंवा नक्त 


वांच पाइन तयार कले पत्र्याचे काकण. [ से. कृत्त+वकष्य ] 


"ण्‌, वता 
यदु | › -कथा ५.१५.१०. ०दांर्‌-पु. भागीदार, त संचल्नविशिष्ट होणे ( माणसाने, जनावराने ); 


येगारा बाळगणारा, धरणारा, घनी या अर्थी नामांना अ 
न्‌] प्रत्यय. उंदा० द्रव्यवंत; भाग्यवंत; थेयेवत ६° [ सं. वत, 


घेतणी, बतणे--ओतणी, ओतणे पा 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अवेल; चेल. ` वतरावर आधण 
उ ? ओोतल पहा. | पै. अव किंवा उतत १] ` 


वतनदार ही सामान्य संज्ञा आहे. -गांगा १५. [फा.] °्दारः ` ` 


~ 


रग--अक्रि. १ संचरणं ( पिशाचानं शरीरांत). . 


वतवत 


क नची 
चथ-प. वाटा; वत पहा. 


चतवत--खी.. १ रिकामें भटकणे, फिरणें. ' त्वां 
बतवत केलीस आतां जेवायाला तांतंडलःस. ? २ वटवट; बंडवड; वक-| वथज्या--क्रिवि. ( ना. ) तिकडे. 
बक. ३ वदलणे [ ध्व. ] वतचत-तां-क्रिवि. १ वरवट लावून; वथर्णे--अक्रि. सूखेपणे वडवडणे; नको तें वोलणे.-अक्रि वर. . 
DE Ese Ce 
पहा. ० खाण; - 3 टं ; 
( क्रि» फिरणे; करणें). वतवतणे-अक्रि. १ वटवट करणें; वड-| वर्थवणे, वरथंबा--ओंयंवणें, ओथंबा पहा. 
बडणे. तें नाहीं तरीं किती । वतवतु। ? -अग्ट ७.८४; २ तण-| व॒द्‌--न, (व. ) देव. बंदाड-न. (व. ) १ दंव, २ सदी, 
तणणें; र वळ ॒ वंदूक--वि. पूजा, भक्ति करणारा; भक्त. [ स. ] 
चंतसे--नल्रीअव. ( रूढ ) वनसे पहा. वद्ट--न. ( क. ) वांबळ; अभ्राच्छादित आकाश. 
घताणा--. ( चांभारी ) सागळ व आस्तर यांमधील भाग.| चद्ण--न. ( प्र. ) ओंदण पहा. | 
वतारणे--अक्रि, वतरणे पहा. बदणूक--खी. ? स्पष्ट, उघड करणें; सांगणें; वर्णन देणे, 
' चतारी, णी ओतीव ठरली २ कबुली; कबुलायत; मान्यता. ३ पैचाकडन इमान करवणे. 
वताघत-तां--क्रिवि. वतवत-वतां चा अतिशय. -भाअ १८३२. [ वदणे ] । 
वताळ--अ. वार जखम. -सनको. वद्णे--उक्रि. १ उघड करणें; सनांतलें, छपवून ठेवलेले बोले 
. चताळण-_क्रि. १ (व. ) बडबडणें. २ गजेना करणें. गजा- लागणें; कबूल करणें. २ प्रतिपाद; जाहीर करणें; मोठयाने बोलणे, 
रूढ वताळे भाट । ' -कृसुरा २५,५२. ३ -अक्रि. ( सामा. ) वोलणें; सांगणें. ` आतां पाल्हाळ टाकोनि 
वतीं, चतीने--किवि. तर्फे; बाजूने; वद्दल. “ ने. ना. दिवाण | सत्वर । संतचरितरे वदावीं । ? [ सं. वद्‌ ] चदुंता-स्री. बातमी; 
साहेव यांही श्रीमंतांवतीं स्वीकार करावा. ' -अददेरवहुमान पोषाक बोलवा; जनवार्ता. [ सं. वदंती ] बदंती-जी. १ भाषण; बोलणे 
. नियम ६. वतीचा-वि. 5 पक्षाचा, आमच्यावर्ती व |` हे ब्रह्मीची वदंती । तुज निवेदिली गा भूपती । ? -कथा ६.१२. 
आ न यांच्या हिशेवांतून | ७४, २ चन; वाक्य, “ अव्यक्त वादमतीं । अव्यक्त ऐसी 
घत्त--न. १ (वे. ) नदीला पूर आल्यावर पाण्यास येणारी र सीली Mas 
Se गरी | मीचि सर्जी ऐसी वदंती । ' -ज्ञा ९.१०५. ४ उपदेश; उच्चार, 
ल ह न जात गदर “ पे गुरुशिष्यांचिया एकांती । जे अक्षरा एकाची वदेती । “ज्ञा 
ET - 3 चाग्न संधी, २ विपु- १०.१२६. ५ वटवट; बडबड, ` गाडीतून उतरल्यापासुन आए 
बत्ल--पुन. १ गाइम्हशीचें पोर, बालक; वासस.--ज्ञा ७.१२ अ दमी बाद नाहः आनद बोडन “तेन्हा 3 
दुका म्हणे वत्स घेतुवेचे चित्तीं । तैसे मज येती सांभाळीत र 9 मयेकरदिन्य. [ सै. ] (द) चवृतोव्या वातार ps 
-घुग २२०१. २ बाळ; मूल. लहानाला प्रेमानें संबोधितात प विसंगतता, उघड असणाऱ्या हिव er ळी. 
डळ ; वतात. |णाऱ्याविषयीं योजतात. चद्च( चि )णे-उक्रि. योलविणे; बोला- 
ष्म म्हणे वत्सा जरि पुससी सर्वोत कोण पूज्य असे। '-मोसभा |बयास लावणें; तोंडातून काढणें. ( वदणें प्रयोजक ) 
२.२८. ३ रत्नागिरीजवळील ब्राह्मणांची एक जात ब तींतील व्यक्ति. वंदर्णे--उक्ि त डी य णे; पूजा, भक्ति 
[स.] वद्वादृशी-ली. आश्विन वद्य १२. या दिदशीं सवत्स करणि ee pe कोणी निदा । 
घेनची पूजा करतात. वसुबारस पहा ठ भानल “कोणी ना यी 
` वत्सनास--पु. एक प्रकारच विष, वचनाग, । ₹ आपला स्वहिताचा धंदा-। [ सं. वंदन ] बैदन-न. वेदे; मम 
: ; वचनाग. [ सं. ] वत्स- स्कार. २ आ विणे; मान्यता; सत्कार. ३ सेवा; पुजा 
'नाभाम्छ-न. ( शाप, ) बचत्रागांतील अम्ल, (ई ) अकोनिटिक|[ स. ] द य प भत्ती- 
टडर “इ. क|[ स. ] चंद्नभक्ति-जी. उपासना मार्गातील नवविधा. 
मधील एक अंग, चंद्नशीळ“वि. १ फार आदर दाखविणारा 
२ सभ्य; प्रहोसापर; गौरवपर. वैदूनीय-वि. वंदायास योग्य 
पुज्य; सेव्य. [ सं. ] वेदित-वि. वंदिछेछा; पुजिळेला. [ सं. ] 
चद्य-वि. वेदण्यास योग्य; वंदनीय. -ज्ञा १.५४. 


वत्खर--पु. वप; संवत्सर. [ स. ] 

वत्सळ--वि. प्रेम करणारा; दयाळू; कृपाळू; आवडता; काळ- 
जीचा. -ज्ञा १२.२४२, (समासांत ) अनाथवत्सळ; दीनवत्सल; 

या य वणी वात्सल्य; लेह; मायाळूपणा. | वदन--न. १ सुख; तोंड. ‹ वृथा गेली आंगवण । काय वदन 
- शाः (व. ) व्यथा ( कुथण्याची ). [ स्‌, व्यथा ] i दाखवितां |? -एरुस्व ८.६. ( समासांत ) संद्रवदन; पद्यवदन; { 


‘CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बंद २७४५ 
fe च्च्न मक रः = 
वानवद्नं इ० २ (गणित ) थर्गीतीळ पहिलें पद. { स.] वदना- 
ण, ज्ञा १५.५८८. | वदन सट. 
» र सुखाच्या वणेनांत en Fd 40 डा RRR पत्नी. 
न. मुः य जेट री न < । यास्य वयापासून यावनदशा यइपयतची जी, ' झुले सुकवि 
बोण संपे । वष अक णता । एकव १.५५, [दनद] | वासू तव गुणा अन्या नगा । ' -केका ९९. ७ (स 
चदृन--त. १ चिवडाचिवड; कालवाकालव ( जेवणात अन्नाची) स्री. ° राजीवाक्ष असा विहोकुनी वषू घावे जशी गी 
२ अस्ताव्यक्त पसरे; उधळणे; फेकणे. ( क्रि० करण ). ९, [सं.] ०पक्ष-पु. ज्मामध्ये टे 
क्ली. सीति; कदर. ' ठेऊन चित्तामश्यें बदर भिऊ - स.) ०पक्षा-प. उसामध्ये नवरीकडील पक्ष. 
9 वदर-- ० $ कद्र. त्ताभ*4 वद्र भिऊन ०पक्षीय-वि. वदुपक्षासंवंधी; नवरीमुलीकडील हत वदा वा 
या जना !? -होला १०६. [ दर, डर; आदर] विवाहानंतर नवरीने नवऱ्याच्या घरीं समारंभाने येणें, २ या ` 
बद्र. (व. ) थर. [ सँ, दु-दर ] चदरगे-अकि. ( च. | वेळचा तिचि; घरभरणी. ०माय-ल्री. (काव्य.) नवरीची आई 
ना.) १ विरणे; फाटणे. २ गळून पडणे; ओघळून जाणें, ( म समारंभांत या नांवाने तिला संबोधितात ). [मायन्माता] 
वदळ--ली. वरदळ पहा. ०बरे-न.भव. विवाहसमारंभांतील वधू आणि बर उभयतां मिळून; 
वदळ--पु. ( कों. ) समुद्राच्या लाटामुळें किनाऱ्यावरील | जोडपे; नवरानवरी. «वस्त्न-न. ल्म़ाच्या वेळचें वधूचे पातळ; 
वाळुमध्यें होणारा उंचसखलपणा; उंचसखल रेषा, वळ्या. अध्पुत्री. वधूरी-ख्ली. आड वायको; अर्धवट प्रौढ खरी. 
वदान्य--वि. १ उदार; दाता. £ धर्मि वदान्य सत्यवचन। वृष्य-—-त्रि. ९ फळे न धरणारा ( वृक्ष ); अनुत्पादक; वांझ, 
सन्मुख रणी पावला मरण । ' -जै २१.२९. २ वाकूपटु; वक्ता. .२ निष्फळ; व्यथै ( प्रयत्न, इ० ). ` पसरोनि शीघ्रे कवळी 
[स॑.] नसुनि म्हणे न करि वंश्य आशांते । › -मोकणे (नवनीत पृ.३३२). 
वदारता--ली. वेन करावें अशी इच्छा; आदर; भक्ति. | इंध्या-ली. जीस मुलें होत नहीत अशी स्री; वांझ. वेध्या- 
“छा सज्ञनसंगमीं गुरुकुळीं वेदारुता नम्रता । ' -वामन स्फुट- पुन्न-खुत-पु. ( वांझेचा सुडगा ). (ल. ) अशक्य कोटीतील, 
खोक (नवनीत ए. १३७). [से.] _ | अभाग्य गोष्ट. खपुष्प पहा. वंध्येची-सुता-ली. वरील प्रमाणेच 
वद्य--पु. कृष्णपक्ष; महिन्याचा दुसरा पंधरवडा. -वि. या | अशक्य गोष्ट. * वेगळेपणाची माता । ते क वंध्येची सुता । ? 
पक्षासंवंधीं ( तिथि ). उदा० वद्य एकादशी. [ सं. ] ०पक्ष-प. |-दा ६-१०.३५ चघ्यामथुन-न. ( वांझेशी रतिक्रिडा ) अनु 
कृष्णपक्ष, याच्या उलट शुद्पक्ष. त्पादक, व्यर्थे, निष्फळ श्रम; निष्फळ व्यापार. 
` चघ--पु. १ मारणे; चात; नाश; संहार. -ज्ञा १.९२८.| वनन. hse ग रे पक 
देनें rs न 1 1 व ° ie |) 
 प्रनिदेने परवध, आत्मस्तवरनंहि आत्मवध होतो । › -मोकणे |वना निवळवील । हा निजैन रदे 
४२.६१. ( समासांत ) पितृ-मातृ-श्रातृ-मचुष्य-राज-बरह्म-गो-| घन- नः १ रान; ज CE न मर - 
वघ, २ ( गणि र्‌ गे-खी. मरण- ३ ( समासांत) पान या अथी उपयोग. “ तरी बदमूळें अज्ञानें । 
ह र) बाका वाव 0 र जं । वेदांची थोरबने घेऊनियां। ! -ज्ञा १५. 
, काढ, ०₹्तंस-पु. देहांतशिक्षा देण्यासाठी पुरलेला खांब. महदादिकी शासन । वद र | 
स्तभ-पु. देहांतशिक्षा देण्यासाठ उ त ) वन्य, रानातला, जंगली या अनी चदा 
-सक्रि. ठार मारणे; नाश करणें. -ज्ञा १.२०६. बघिता-| १४७. ४ ( समासात ) वन्य, (राव 
वि, - योग्य; शक्य; | वनपुष्प-वृक्ष, वनगाय. -जी. १ चराई. २ शुर “ 
र मारणारा. -ज्ञा २.१३८. वध्य-वि. मारण्यास योग्य; शकय? (द) कात बृण्याकाल्या गोबर [सः] करः 
पाह, ज्ञा २.१ ३८. [ सं. ] न ब ते वनकर समग्र । गाऱ्हाणे सांगों पातले ।'-ह 
च्ध( घा )णा--वाधणा पहा. वनरक्षक; 


५ «__& च ; रानां भटकणे ड्‌ 
घधणे--सनरि, (ब. ) तुटलेली दोरी वाख कौरे लावुन पुन्हा | ३१,८९. डाच बा ब 
छण, वाढविणे, [ स. वृध; सिं. वधणु; गु. वघदुं ] 


क्क जं . हें जनावर भात 
"्गाय-खी. १ गायीची ए जंगली जात त 
पु, णिंक नाटकां- 
' बघर--अभ. ( व. ) बर. * घराच्या वघर फांदी आडी. | खाते, २ कोचिनीलचा किडा. ०चर-पु. १ पौरा 
_ ". उत-वृ-घर] 


तील विदूषक, २ माकड. (ल.) इंग्रज; टोपीवाळे. ` बनचर हात 
पेधा-पु. (व. ) पीळ; शुंफणी. [ सं. वेष ] 


पथ्वी केली निश्ेत्री । 7 -ऐपो ४०४. -वि. १ वनांत काळ कठ 
- णी ). २ जंगली; रानवट. 

बधारा--ल्री. ( बडोदे ) वाढ. ' केलेल्या प्रमाणांत परि-| णारा; वनवासी ( वाघ, सिंद्द इ० प्राणी ) 
षा प वधारा करण्याची आवइ्यकता वाटल्यास... बडोदे, 


——— जन णार ee 


चघू--ली. १ चवरी; जिचे 


—— 


लम ठरे आहे, चाललें आहे 
- ३ जपवर कन्या; त्री; विवाह- 


०्चशाई-सी. गुरांना सरकारी माळरानावर उ द्याव- 

देवता-देवी-खी. वनाची अधिष्ठात्री 

नियम ८. [र र; युः बधारो ] | याची पवी; चारणावळ. "देवता 9 माणसाळळेला.. प्राणी 

ए र ८. [सं. वृध-वधेय; प्रा. वडार; | बु, बगहा, न म जी 
भेधारणे र "क, वाढणे; मोठा होणे, ही देवता 


CC-0. Jangamwadi Math Collections Digitized by eGangotri 


२७४६ ` * वन्समोर 


चन 


वनभोजन । लहानथोरीं संपादिलें ।' -ह ३२.२२२. °मक्षिका-| वन--प. गोसाव्यांचा एक पंथ व त्यांतील व्यक्ति.'[ स, ] 
खो. जंगली माशी. ०माळा-ळा-खी. १ बनघुष्पांची माळ. २| वन--पुन. चिन्ह; खुण; वण पहा. 

देवाच्या गळधांतीळ फुले, तुळसी इ०ची गुडघ्यापर्यंत होंबणारी| चनईै--खी. निरगुडी, -बदलापूर ६९. 

माळ; विष्णुचे बंठमूषण. -एभा ३.५५१. ३ वनांची ओळ, रांग, धनबंदी--खी. एक वाद्य. “ घड्याळ वनवदी झड लागही।? 
पंगत. ०माळी-ळी-प. विष्णु; कृष्ण. “धरि ध्यानीं हरि वनमाळी । -पाळणेसंग्रह ( शाहूमहाराजांचा पाळणा ) ६. ; 
_देप ७१. *माशी-खी. वनमक्षिका पहा. हिमाल्यांत अझा| वनवणे--अक्रि, करपर्ण; जळणे, “ तापानळें कवळले। भूत- 
माशा अमून त्या चावल्या कीं गळवे येतात. -तीप्र ६५. ०राज- जात वनवलें। ' -भर ३३. 

पु. सिंह. “ तुज वनराजा काय अहदशा आली । ' -विक ९०.| वनवन, वनवनवाणा-णी--किवि. वणवण पहा. ( कि 


ग्वाशा-शी-वि. १ हालभपेष्टा काढणारा; नेहमीं अभागी. २ | फिरणे; हिंडणे; बहे; भटकणें ) 
(ब.) वाईट पायगुणाचा; सत्यानास घडवून आणणारा. ३ (व.)| वनेवलिया- वि. वणब्यांत सापडलेला. "कीं मळयागिरीचां 
। वनवलिया चंदनलता । ? -शिछु ७५१. 


नासाड्या; नाश करणारा. ०वाख-न. १ अरण्यांत राहणं; जंग-| माथां 
लांतील वस्ती. २ आयुष्याला स्थिरता नसणे; भटकत राहणें. वनवा--पु. १ दावानल; वणवा पहा. | रयतेला लागला 
प्रवासातील हाळ, दुःख. ४ वाईट दिवस; संकटकाल. “ आला कसा | वनवा जळती अं्रीं । ? -ऐपो ४०४. २ (खा. ) त्रास; जिवाची 
कपाळा वनवास । ? -विक ३६. चास आणणे-१ छळून, त्रास | आटापीट, 
देऊन घरावाददेर काढणं. २ फार सतानरणें; गांजणे. “ ह्या. पोरांनी वनस, वन्से--न.ज्ी.अव.. नवऱ्याची वहोण .( नेहमीं 
मला नवास आणिला आहे.' ०वासचन-वासचाडी-खी. | अनेकवचनी प्रयोग. (वनसें हें रूप ज्लीलिंगांत सुद्धां येते). [ सं. 
(काव्य) सोयीचे: आश्रयस्थन म्हणून पत्करलेला अरण्यवास, | भेगिनी+सा; पतिस्वसा-वईसस्ा-वईसा-वयन्स-चन्सं. -भाभ 
°्चासी-वि. १ अरण्यांत राहणारा, -ज्ञा ३.२३५. २ वनवाशा | १८२३; व ह्दिनी+असा ] , 
'पहा. ०विहार-प॒. वनक्रीडा पहा. ' राब चालिला बनविददाराथे।| वनस्पति--खी. १ लता, वृक्ष, झुइप इ० २ औषधी झाड. 
विलोकीत वनश्रीतं । › ०चिहारी-वि. वनांत आनंदानें राहणारा, |“ ही कांहीं तरी वनस्पतिच असली पाहिजे. ! -स्वप १५% | 
विददार, कीडा करणारा. ०शाई-ही-ली. वनवास, ' केकयीच्या| "शास्त्र-न. वनस्पतीविषयी संपूण ज्ञान करून देणारे शाब़्न. | 
कलह्ानें तदुपरी वनशाई ।? -राछा ९. वश्री-लक्ष्मी-खी, | (६. ) बॉटनी. र 
फळ-पुष्पसंभारानें वनाला आलेली शोभा; अरण्यशोभा. -ज्ञा| बनस्फुरा--वि. ( महानु.) विस्ताररूप. “ समीप वनस्फुरा। 
३.१००. ०खरणी-खी. रानांतीळ मागे.  चित्राश्व म्हणे दयिते |ते म्हणों अकि क्षेत्रिचा घुरा। ' -% ८७. | 
रमली वन-सरणि काय कोसळ ती ।?-मोवन १३.४१. *हरिद्वा-|  चनाळ--वि. अंगावर वण असलेला. १ “ काळे माणस गोरे 
खी. रानहळद. चनाई-खी. वनचराई. -केसरी २६.७.३०,| होयेना । वनाळास येत्न चालेना । ? -दा १४.६०.२. [ व 
वनानी-किवि. वनोवर्नी; प्रत्येक वनांत. “ अतीरती कुलखप्पी |सं. आलय=अळें ] - 
झाळे दिं लागले बनानी । ' -अफला ७६. [ बन द्वि.] चनाळी-| बनिता--खी. खरी; बघ; नारी. -ज्ञा १.१८७. “ र 
खी. झाडांची रांग; राई; झाडी. “छाया तियेस दुसरी तिसरी |तोंवरि वैराग्याच्या गोष्टी । जंव सुंदर वनिता इष्टी पडली नाहीं! 
बैनाळी। जे सांवळी युवतितुल्य दिसे निराळी। '-र २३. [वन-- | -तुगा २२३८. [सं.] | { 
आली ] वनचर, वनोक-स-वि. चनचर पहा. ` अटविये माजी -चनेर-घु. सुंगसाच्या जातीचा एक प्राणी. कांडेचोर पहा 
जसा । वन्हि रिषतां सहसा । ठंषिती कां दिशा । वनौकें तिये।'| बल्निक--यु. (मुद्रण ) मेटपायमर पेक्षां थोडा मोठा दाईप. 
"ज्ञा १८.१५३१. चन्य-वि. १ वनांतील; वतात राहणारे, वाढ |[ इ. ] ड | 
| नो जह i i क जंगली; रानवट. ३ वनवासी. “ सरे र घन्खमोर--क्रिवि, ( नाटय ) पुन्हां एकदा; आड क 
(न होऊच बन्य काय फिल । ' -मराठी ६वें पु. |कांतील एखादें पद चांगळे आवडल्यास तें पुन्हां म्हणण्या 
रेची ) पु. १७४. ४ रानटी मनुष्य; असस्छृत मनुष्य; दृक्ष, ण्यासाठी ह्वा इंग्रजी शब्दप्रयोग योजतात. * षे टाळ्या ] 
आणी वंगरेची पुजा करणारा. ( इ.) अनिमिस्टळा प्रतिशब्द. | अवघे गर्जती ' वन्समोर । ? -अर्वाचीन ३०८. [इ. वन्स मोअर 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` कारण संतोषखेदां। ! -ज्ञा २.११५. [सं.] 


| दि. इमानी; निष्ठावंत. [अर.] ०दारी-खी. इमानीपणा. “ तुम्ह 


` पावेतों जहागीर-बे-खल चालेल ? -ममंब १६. वयाळा 


| 
| 
| 
; 


| द्द 


! . ` '[से. वयस्‌] बयांत येणे-१ तारुण्याच्या भरांत | 


योजतात. 


बदि ० २७४७ ` वर 
न टु ना —— 9 कत प विटी 

वव्हि- प. अमि. -ज्ञा य. «२५८. [स.] "त्वब-न. आग; | तेरुगपणा प्राप्त होण. २ विवाहयोग्य होणे समजूं लागणें. * ही 
तता.-ज्ञा १८.९२०. °यंत्र-न. तोफ. “त्याभोवती केवळ | वयांत आल्यावर तिच्या बापाने तिचे लम कहन दिड ' -मराठी 
वन्दित 1? -सारुह ८.५३. -पामन विराट २.११. वन्हि धूमः श्रे पु (१ ८ ७३) पृ. २०.३ (कायदा ) सज्ञान होणे; पछा 


व्याय-य॒. ( जेथे धूर तेये अमि ) सतत साहचये दाखविण्यासाठी खाय होण. चया -खी. १ वयः आयुष्य. ‹ साथैकेविण वेची 


वयसा।तो येक मूखे।? -दा २,१.५४. २ तारुण्य. ‹ एकी 


; वयसेय॑ जाड वांबळें । सग मन्मथाचिये कासे लागछे। ? -ज्ञा 
बपणी--ली. ओप देण्याचे हत्यार, ओपगी पहा. |५.८५. वयस्क, वयस्कर, वयस्थ-वि. १ प्रौढ; वरेंच वय 


| चपणी-णे--ओपणी, ओपें पहा, उलटलेला; पोक्त, २ दरुगदशा प्राप्त झालेला; वयांत आलेला. 
बपन--न. १ वीं पेरणे; पेरणी. ३ (सामा. ) हजामत; | माझा मुल्गा वयस्क होऊन अवित्राहित आहे. ? ३ वयाने मोठा; 
भरु, डोके इ०चे केस काढणें. “ मस्तक्रवपन आणा पाणी । नाहीं [वडील ( सापेक्षतेने). ४ (वयस्क) -वयाचा; वय असलेला 
आइ ना विहीर वर्गी। ' -एरुप्व १२.१४८. ३ ( विशेषतः) |समःसांत उपयोग. उदा० समवयस्क. घयस्य-पु. ( सारुल्या 
विधवा स्रीचे क्षौर करणे. [ सं. ] वयाचा ) मित्र; सखा. ( ल्रीङिंगी रूप वयस्या). ' चतुर तिज- . 
चपविे--( प्र.) ओपविणें पहा. चपींव-ओपींत्र पहा |समाना सवे तीच्या वग्रस्या।' -साइद २.७५. चयातीत-वि. 
बपा--ली. १ हाडामांसाचा चिकरचिक्रीत रस. २ हाडांतील |वृ म्हातारा. चयो-वि. वय असलेला; वयाचा, समासांत उप- 
मज्जा. ३ काळजावरील केळीच्या कोंबळ्या पानासारखा असणारा | योग. उदा० अल्पवयी. ब येखा-वयसा पहा. वयो गत-वृद्ध- 


चन्ह्यार--उ. (व. ) एक नीच जात; महार. 


पपुश, ' दुर्भसुछिच्या गरि घरुनिया निञैर पच्या बपा। ? वि. फार इदः जरूखड. वयो बर्माने-हिवि. वयमानाने$ वय 
राला ८७. ४ चरवी. [.सं. ]. वपिन-न. ( शाप.) चरवीचा झाल्याने; वयाप्रमाणे. वयोदस्था-खौ. आयुष्यांतीळ अवस्था. 


या तीन आहेतः वालत्व;.तदणत्व, वृद्धत्व. 
यय--खी. (व.) आजी (बापाची आई). 
वय--खो. वई; कुपग. -लोक २.२४. वै. पददा. °वाडा- 
पु. (कों.) घर, शेत इ०च्या भोंवती असगर कुपण. 
चयफळ-तिः वायफळ पड. 
चयचण, वयरण-णे, वयरा, वला, वयलाठी-- 
वेचणे, वैरण इ० पहा. 
वयला-ति. वेगळा; वायला पहा. 
घया--खी. अव. ओंब्या; गार्णी; “ हडळी वया गाती।? 
१.२. [ ओोवी ] 
-ठुँ पुन. पाण्यांतळा एक विनविषारी साप [वाळा] 
र भ्र दरखी. ्रसृतीवेळची वार. वार पहा. 
द क मृत्यु. ° वाटेंत लपतलीन वफात पावले. ' -ख जर... आद; दायक वचन; द दे आहण 
CR देणगी. ' नें दी 
(ह बा स) (र 
° र ‘ 0 2 ॥-र १४. |स. 5 2 3 3 
षैवण, घबणे, दबळग, संबी--ओंबण, ओंवणें इ० पहा. तयाला. च्या दाटून हटकून घडणारी गोष्ट 
वमक वव दिवसंदिवस वमक बाढे।? पे के दान, ९ पशा i आहे.' °दानी- 
च. वांति; वमन पहा. | दिवसद्विस नेहेमीची, रड गोड “बोरीचे त्याळा बरदा ; 
ब र बि, बर लाभलेला; भाग्यमा (वंश, इ, व्यि टा 
म ` आलिला (पुरुप, कुळ, वेश १०). "मदनवि. 
"विचार बन केढा। १" ठुगा १६६०. [तं.] ` , मग सहजे सत्काखादु । तो प्र वरु । -ज्ञा 
पेय--न. १ उमर; आयुर्मान; आयुष्यः जन्मापासुतचा कर्ष ले देणारा... कल्याणकारक. ' हा हरिविजय वरम़ंथ ।?. 
पणा; ज्वानी. ३ -उतार वय; बृद्धावस्था, “ आमचें बय | १-१ ३५. .३ कृपाळु; दयाठु- *चतुर्थी -चौथ-शी. 


मुख्य घटक; (इ. ) स्टिभरिन, याच्या मेगवत्त्या करतात. 
वपारो--खो. (व. ) पाळी; आवृत्ति. 
वपु--पुन. देह; शरीर. -ज्ञा १.३. ` जिकडे 'वपु तिकडे मन 
युक्त न शोभेळ अन्यथा नाते । ? -मोभीष्म ४.५. २ त्वचा. 
'मूदु आणि कठिग। हे स्पर्शाचे दोन्ही गुण । जे वपूचेनि संगे | 


. वत्ता--वि. पेरणारा. [ सं. ] 
वफा--खो. नेकी. इमानीपणा; निष्ठा. [अर.] ०की श- दार- 


समाने इतवारें वफ़ादारीनें चालोन चाकरीची सस्रा ठेवाल तों |-मसाप 


CC-0. Jangamwadi Math Collection..Digitized by eGangotri 


भाद्रपद शुद चतुर्थी; गणेशचतुर्थी. ह 
अवचिता 1 देखिला गोकुळी । › -ह २५.१३७. °वाणा- व् रॅ 
आशीर्वाद; झुभसितन." दीतैनी रंग येतसे चोगुणी । वरदवाणी| वर--वि. र श्रेष्ठ * मी वर म्हणे सुध्या बॉ साक्षात्‌ तात 


*्हस्त-पु. १ वर देण्यासाठीं ( देवता ६० नें) | अंगिरा ज्याचा। -मोसभा ५.९६. २ अत्युद्ृ्ट; अति सुंदर. 'बर- 
उचललेला हात; दानशील, औदायेददाक हाताची ठेवण. २ सिष्याना तनु दमयंती नंदिनी हे ब्रितीय । -नल ६५. ३ पहिला; अन, 'वर- 
विद्या देणारा गुरु, सवे आश्रित किंवा संबंधी यांना उन्नतीला पोंच- [सुत दम नामा दांत नामा द्वितीय । ' -चछ ६५. (समासात) देक 
विणारा, किंवा ज्याचा आशीर्वाद खरा ठरतो अशाला लावितात. ्विज-मचुष्य-तर्‌-पशच-पश्षी-बर- [स.] ०कख-प. वचेस्व; 
“हस्त ठेवर्णे-१ पूणे कृपा करणं. २ स्वतःसारखें करुन सोडणे अधिकार; सत्ता; अंमळ ( कि० बसवणे; चालवर्ण; चढवणे}. भिः 
(निदाथी प्रायः उपयोग ). बे). -बि. १ थ अतीच, काचं ( सोनं). २ (यामाः) सके 

बर--पु. १ नवरा मुलगा ( लमांतील). -ज्ञा ११.३. २ पतिः | सर्वोत्कृष्ट. “ वरदुसा जिणता जिणवेना । ' -दावि ३७९. ३ सर्वोबर 
नवरा. ` इंद्रावर ' =विष्णु * पर पुरुधाचे पार्यी ज्यांनीं सोइन सत्ता गाजविणारा; ताव्यांत ठेवणारा; देखरेख करणारा. “सबै 
आपला वर? -होला ६५. [स.] ०्घोडा-पु. १ वरात; लमः पञ्चा वरकस वाघ, पक्ष्यांचा वरकस वेरीससाणा, सुलांचा वरकस 
नंतर समारंभाने व्धुवरांची मिरवणूक. २ लम्नाळा जातांना नवरा | पंतोजी, उंद्रांचा वरकस मांजर. ०कसादार-वि. असल चाल- 
मुलगा पालखी, घोडा, गाडी ३० तून वाजतगाजत जातो ती मिर- |विणारा; अमल्दार; तपासनीस. वरद अथ ३ पद, वरती- 
वणुक, ३ सुजा सुडाची मिरवणूक, ०दृद्षिणा-खी' वधूचा पिता |वि. शरेष्ठ. * जे गतीहुन वरती उढना अधिक गतो । ' -एभा ३१. 
कत्यादानाची सांगता करण्यासाी वरास देतो ती दक्षिणा; हुंडा; |1५६. बरांगदा-ली. थेछ खी. [ वर-अंगना ] बराचे-वि. 
झुल्क, ०घवा-पु. नवरदेव}; वरथावा पहा. ' वटेश्वर चांगा श्रेष्ठ. वहुताती वराचे यादव । ' -उपा ७३:१७. वराक्न-न. १ 
वरघवा । तुम्ही नेऊनि. मध्यें वैसवा । ' -चांगदेवगाथा. | पान्न. ` अन्न वरिष्ठ वरान्न। ' -एरुस्व १४-१९५, २ वरण, 
न्धावा-प. १ नवऱ्यामुढास ल्मासाटीं घेऊन येण्यावरितां वाजत |“ अवध्यावरी वाढिळें जाण। वरी वरानन स्वादिष्ट ।  -एट्स्व १४. 
गाजत निघाळेला मुळीचा भाऊ किंवा त्याचा वदला. २ नवऱ्याला |१२५. “ सोलीव डाळीचे वरान्न। ' -सुवल ११.१४. [ वरर्‍ंअन्न] 
मूळ. ३ ( वडोदें ) वरपक्षाकइन वराची स्वारी वधुग्रह्ी येण्यास | घराप्लरा-ली. प्रमुख अप्सरा ( रंभा, मेनका इ० ). “ शक्रप्रेषित 
निघाली अशी खबर देण्याकरितां समारंभानें जाणारा वराचा 'वराप्सरा नटल्या । '-मोसंत्र २.४६. [ वर+अप्सरा ] वरांवर- 
धाकटा भाऊ किंवा वदला. -ऐरापुविवि ८३. वऱ्हाड-नागपुरा- | वि. भ्र्टांत श्रष्ठ. ' हेंचि निज ज्ञान साचार । दरांवर वरि । ' -एमा 
कडेहि हा * वर्षाव ? पाठविण्याची चाळ आहे. ०निश्चय-इ. वर | १०.७०६. [ वरात्‌ वर ] दराखल-न. श्रे्ट आसन, स्थान. ' वराः 
निश्चित करणे, ठरविणे. ०पक्ष-पु. लमांत नवऱ्यामुलाकडची वाजू; |सर्नी पाषाण । तो न मानावा सामान्य । ? -ठुगा २२६८. [वस 
या बाजूची मंडळी. याच्या उल्ट वभूपक्ष. ०पक्षीय-वि. वर-|आसन ] दरिय-वि. श्रेष्ठ. ` आम्रहाचिया उजरिया । श्रेष्ट Gl 
` पक्षाकडील-कडचे ( लोक, वऱ्हाडी, इ० ). '्प्रस्थान-न. | बरिया । ' -ज्ञा १७.९८. [ सं. वरियस्‌ ] 
आपल्या जानवसेधरांतून लममंडपाकडे जाण्यासाठी वराचे निघे; चर--क्रिवि. १ पर्यत; काल, मर्यादा किंवा प्रमाण यापावत 
बरघोडा निघणे. ०वाप-प. (सांत) नवऱ्यासुलाचा वाप. *माई- ' उदा आजवर; वर्षावर; पायलीवर; खंडीवर. ३ उंच; उच्च . 
यऱयी-खी. ( लमांत ) नत्रऱ्यासुलाची आई. “ जात्या वरमाय | प्रदेशी; उपरि. याच्या डल्ट खालीं. ३ नंतर; मागून. " ओरंगजब 

आळशीण। मग काय पहावी वऱ्हाडीण | ? -नव २१.२९. मेल्यावर कोण गादीवर आळा ? ' ४ अधिकः जास्त. ' त्या स 
०मायपण-न. नवऱ्यामुलाची आई असण्याचा मान. -एमा १ शंभरावर लोक नव्हते. ५ शिवाय; आणखी. “ आम्हाषई 
०मूठ-खी. १ लमांत वधूवरांच्या वत्नांना एकत्र मारलेली गांठ सोड- | काम करून घेतलेच, वर आम्हाला शिव्या पण दिल्या. ' ६ मुळः ; 

बणाऱ्या मेहुणी बरे ववृपक्षीय जरीला दिलेली देणगी. २ वधूच्या कारणानें.  पुरुषोत्तमरावांचें घर आपणांवरच चाळे आई. 

पित्याने मुल्यी वराला देतांना दिलेली देणगी; हुंडा; छुल्क. '-इप ३२. ७ अनुरोधाने; लक्ष्यविद्य करून. ` वाघावर एकटा 
०मरूळ-न. वराला वोलावगे. “ वरमूळा चालिल्या अहित्रा नारी।' कसा चालला आहे तो पहा. ' “ या विषयावर चार घटकी 

-वसा ४८. ०योज्ञना-लरी. ऋन्येसार्टी वराची केले 


म्हणोनिया । ? 


ते 

i 
~ 
ii 


देतों. 


केलेली योजना. होता. ८ परंतु. ' हे सारि ते वर थोडे । आणीकही स. 
घरावर-प. श्र्वर. ° भीमकें अपूनियां अपार । कृष्ण वरावर गाढे। ? -ज्ञा १६.३५२. वरता, वरी पहा. [ फा. वरः सॅ. च हर 
पूजियेला. -एसस्र १४.८७. [ वसवर] वरावर, चरेकअ- प्रा. उवरि तुलः ] ०डोेके काढ गे-ऊर्जितावस्थेत येणे. ता 
स्री, लम जमविर्गे, डुड़विणे. [बिर+आवर, वर राज | वरेक्गञ्या- | वाईन नातृबाखा सातारची गादी साधून देऊन वर डोकें 


-0. Jangamwadi Math Collection. angotri 


वर २७४९ चेर 
[i ______ ज्य 
ज्जाबाईँछा मानवले नाहीं. '-भक्तमयूर केका५, "तोंड करगे- 
र उण, ० —(— + 
mires ह क बध bs करणारा; तपासनीस; वरचा अभिकारी, 
ल RS $ अधिक्रार चालविणारा. ०जोर-वि. शष्ठ. 
उगा, शंका, भीति न वाटणे; धीटपणा असणें; उजागरीनें वणे. |* सीरजोर वरजोर जोर हा। ' -दावि ३१०, ` *डगळा-पु 
"पापाळा वर पाहण्याचा धीर होत नाहीं. ' -पुण्यप्रभाव १३७. | (बडोदे) बरंकोट पहा, -खानो ३. *डोळ्या-ळा-बि. १ उल्य्या- 

_ सामाशन्द- ०डपचार-पु भव, १ वरवर सभ्यपणा; शिष्टपणा | बाहुल्या असणारा; अदृरदष्टि; नेत्ररोगी, ‹ परपुरुषाते नयनीं पाहे! 
दाखविणे; खोटी नम्रता; शिष्टाचार. २ रोगनिवारणासाठीं वाहेरून उपजतां वरडोळी होये।' -गुच २१.८५, २ आढयताखोरः रागीट, 
शरिराला केलेले उपचार. ०फडी-वचस्व; वरचढपणा, “ राज्यांत | ३ रक लावून वर पाहणारा; वर दृष्टि असणारा (निंदाथी उपयोग); 
मुधोजीची वरकडी झाली कीं आपला तो सूड उगवील अशी | ०तगड-न, दागिन्यावरचा तगडाचा अंश, ०दृळ-न. भाजी- 
हारभाऱ्यांस भीति पडली. ? -विवि ८.६.११०. ०करणी-वि. | वरोवर चव येण्यासाठी शिजविलेली डाळ, [ वर+दाळ ] ०दळ- 
बाह्य; औपचारिक; कृत्रिम; दिखाऊ; वरकांती; पोकळ ( भाषण, |न. १ घरावर कोळे, गवत इ० घारभ्यापूवौ वांस, पांजरण इ० 
कत्य, इ० ). ०कर्मी-वि. १ वरकरणी पहा. “ याचें असलें | पसरतात तें. २ वरचे कवच, साल, “ येक वरदळ वरे असतें। कठिण 
वमी बोलणे तुम्ही जमेस धरूं नका हो! ' २ वाहेरचा; आंत |अंतर्त्यागि दिसतें । ? -ज्ञानप्रदीप ८३४. ३ वरचा भाग. "अंग . 
ज्याचा प्रवेश नाहं असा ( रोग, ओषध ). ३ मूळचा झरा | साजिरें नाकहीन । वरदळ चांग चरण क्षीण. -एमा ११.१२८५. 
नसळेरुं ( जल इ० ). ४ मूळ नसलेला; उपरी; स्थिरपणा, | ४ मुलामा, “ हावभावाचेनि वरदळें । ' -भाए ३४५. -वि. १ 
झयमपणा नसळेला. ५ पोकळ; दिखाऊ; खोटें. ०कर्मी | वरवरचा; ब्राहेरचा. ` दाऊनियां वरदळ वेप । मना अंगीं आशाः 
आद्र-प. पोकळ, कृत्रिम आदर, भाव; आदरसत्काराचा खोटा | पाश । ! -निगा २८०. * वरदळभ'्तीं करोनिया नमन । ? -नव 
देवबा. ०कांती-कांतीचा-वि. १ दिखाऊ, इंदर; शेख | १८.१६३, २ दांभिक. ' तुका म्हणे आम्हा तुमचेचि फंद । वरद 
दिसणारा. २ वरकरणी पहा. “ नाहीं द्व्द रे बोललास वरः छद्‌ कळों येती । ? -तुगा ५०७. ३ दुल; नीरस; किरकोळ, 
तिचा । ? -अला १५६. ०कास-न. प्रत्यक्ष वनावाचें काम |[ वरदृढ ] ०दळ-ीन. १ उपयोगांत, was 
नकरतां त्याला साधनीसूत असणाऱ्या गोष्टी करणें, उदा० | जिन्नस. र चोर आळे आणि i ws 
सय॑पाकाला लागणारे साहित्य पुरविणे, छुैपाणी ३०. ०कोट- | फायदा, ' छाख पने मळ पुची >! सद गो-पोरूतःचीः 
ए. थंडी, पाऊस इ०साठीं कोटावर घालावयाचा लाव कोट. (३.) *दळखचे-पु. जास्त खने, द र क (सेवस 
झोव्ह्रकोट. “ उलट वरकोड आणि हातमोजे हा नेहमीचाच | सामान; जंगम dpe ।? ता ३२२३. “ देवि 
पोषाक होऊन वसला आहे. ? -सास २.२३४. *खचे-यु. हे शिरसा प ब; क दिसे चोखडे । ? -ज्ञाप़ ७५०८ 
! अधिक, योजलेल्यापेक्षा जास्त खचे. २ इतर किरकोळ खचे. मुय वैशाचे स्प । ब” नळ माळ, सामान. 
*्खाल-किवि. खालवर; उंचसखल; विषमरीतीें, ज्घडी-ली.|वरदळ खामान-? जिंगस माड, : त वदा जिळ. 

र DA र *दृक्षिणा-खी. चोरी इ०काने गेलेला पसा, दाः : 

१ वज्नाची घडी करतांना ददोती चांगला भाग यावा म्हणन अम म व्यै खबेलेला पैसा. *दूघ-न. अंगावरील दुधाखेरीजः 

' बारीक विणन काढलेला. पड; वरची न्वांगली बाजू, २ ( शिंपी- |विण्यासाी ज्य स द्लिलं ) वरचे दूध पहा. ०नट-क्रिंवि, 
` भम) वाहेरच्या वाजूला असलेली दुमड.  वरघडीच्या तळाची | इतर स खोळ मोठी वरनद केवळ सात्विक 
ब्र करावयाची असल्यास पांच इंच कापड अधिक ध्यावे. * दिसती , -होछा ८९. ०पैग-क-विः वरवरचा; बाह्यात्कारी 
न र ८. *घडीचा-वि. १ वाह्य; त रै च Et अवघा वरपंग सारा । पोटीं विषयाचा थारा र -तुगा 
चे वन्न). ३ (ल. ) दिखाऊ; भपकेदार.. 9 ४१"? पँकाचा-पगीचा-ति.करिविः वरकरणी; वरकांती पहा. 

` अर, व्घाट-पु. १ बाहेरचा आकार, घडण; वाह्य स्वरूप. २ ऱ्या जेवि जारीण। दावी भ्रतारसेवा करून । ' ऽपो 

(यावरचा अदेश; सह्याद्रीच्या पुर्वेकडील सुल. MD गी-पांगी-किवि. वरवर; वाह्यात्कारी; बाह्यतः ' सामाजिक वः. 

भरावी ( माणस, पदाथे इ० ). *घाटीण-खी. | पी तीति इग्रजी शाळेतला मनुष्य वरपांगी पाळीत,असतो. *. 

| जा “घाळा-यु. जोराचा ह्य, घाला. क _ढे ४,१०८, [वरन पैज] गतीचा पि ळे 

क "दावि ३७९. *चढ-वि. सर्छ श चया- कांती. ' हा रे नाहीं वरपंगतीचा । '-सारह १.२९. पिका 

ह दजाचा. ०चढपणा-यु. सरसपणा; भ्रे्रपणा. °च काके. | पीक-वि. झाडावर पिश (फलादि पदायै); याच्या - उच, 

‘१ वरचढपणा; वर्चस्व, ( करि० करणे; होणें). णव र 

शि ६. x५ 


Tenn srs 


| दियन वर्गाचा दुसऱ्या वर्गावर नेहमीं वरचष्मा अस ? -भराटी 
| 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ध्र | २६५० वरकस 


कोनपिका. ° वरपिका फणस असला तर मला दे. कोनपिका नको. वरचढपणा]; शेणा. “ जियें झापुलियां वरवां। नंदनवनात मागती. 
[बर+ पिकणें ] ०बुजारत-क्रिवि. वरबर; वाह्यतः [ वर + हिं. | बरिवां । '-दिछु २४९. २ शोभा; उत्कृष्टणणा. चरिष्ट-ङ्ु-वि 
बुझारत ] ०बट्टा-सु. नाणें मोडतांना पडणारा बट्टा. वाहेरवद्टा पहा. | विद्या, वय इ०्कानीं श्र सर्वोत मोठा; श्रे, -ज्ञा १,३०, * श्र 
०्चृचाईँ-सी. बाह्य भपक्यावरून झालेली फसवणूक. [वरः |तो अति वरिष्ठ येरू भुतभौतिक अति कनिष्ठ । › -भारावाल ११. 
, बचें] ०्वंचाईँचा-वि. वरकर्मी पहा. "वर-वरता-वरतीं- | १६५. ३ अत्यंत मोठें, जड. [ सं. वरिष्ठ] चरीयान्‌-वि. ऋ | 
क्रिबि.वि. १ आंत प्रवेश न होतां-करतां; बाहेरूनच ( खोदणे, चोळणें | ( मनुष्य, प्रश्न ३०; ) अत्युत्तम; अत्युत्कृष्ट. -पु. ( ज्यो. )१०बां ` | 
इ० ). २ थोडें फार, खोळ नव्हे, अंतर्यामी नव्हे अशा रीतीनें. | योग. बरीळ-वि. वरच्या भागासंबंधीं; वरचा. वरुता-तै- | 
३ वरकांती-वरपांगी; इंत्रिम; खोटे. “ तो मला वरवर प्रेम दाख- | शभ, क्रिवि. वर, घरता-तें पहा. “ पाळा मांडिला शरीरावस्ता।? 
वितो. सह वरवर माया करती आणि तोंड झांकून खाती. ०खर|-नव ११.१२०. दुरून-शअ. ९ वरच्या भागापासून. २ साहा. 
करणे-केल्यासारखें दाखविणे; करण्याचें ढोंग करणे. वरवर वोलणें- | य्यानें; साधनाने; कारणानें, “ तुला म्यां शाळ्दांवरून ओळखले, ? 
रडणे-दांसर्ण-रागें भरणे-कृपा करणें इ० प्रयोग होतात. ०वर ३ परिणामतः; प्रसंगाने; सुळे, ` तूं सांगितल्यावरून मी गेलें. ! 
उपचार-पुअव. बाह्य, दिखाऊ. आदरसत्कार; नुसता, पोकळ | ४ पुढून; समोरून; जवळून. “ तो माझे गांवावरून गेला. ? ५ पृष्ठ 
` शिट्चार. ०वळा-पु. वर्चेस्व; वळाधिक्य. “ देखोनि वेरियांचा | भागास वरून. ६ नंतर; मागाहून. ( कालसापेक्ष प्रयोग ). 'स्नान 
बरवळा। कांपिन्लली भीमकबाळा । ? -एरुस्व ८.५१. “वेष-पु. केल्यावरून भोजनास वसलों. ? ७ वर; उपरि, ' झाडांवरून पांखरे 
बाह्य वेष; बुरखा; ढोंग. ०होर-सर-सांड-खी. भरपूरपणा; बसली. ? “ घोड्यांवरून सगळी माणसें वसलीं. ? ( फक्त, अनेक- 
महासुरी; तुडुंब होऊन सांडणे, -वि. भरपूर; तुडुंब. "सार, ०खार-|वचनांत प्रयोग ). ८ प्रमाणें. ° आपणांवरून दुसऱ्याला । राखीत 
पारसार-लरी. (व.) संसारोपयोगी सामानसुमान, चीजवस्त. | जावें । ?-दा १२.१०.२४. ' आपणांवरून जग ओळखावे? ९ 
*सोल-पु. श्वासः ऊध्ये. ( कि०डागणें ), [ वरश्वास ] वरा- |वरीळ बाजूस; वाह्मप्रदेशी. ' अंतर्वेसन वाह्यवसन दंलुकीवरून प्राव- 
'बि. बाह; वरच्या भागाचा. ० चे दूघ-न. ल्हान सुलाळा आईच्या |रण। '-ह ३४.१६३. चरौता-ती-वि. वर, वरता पहा. -श्ञ 
दुघाऐवर्जी-शिवाय गाईम्हशीचं जें दूध घालतात तें. -टि १.२९७. |४.२०९. ' वरौती एऔनी आतंदभरें। “-दाव १८८. ' सुकुमार. . 
बरता-तीं-ते-शभ.क्रिवि. सवे अथी बर पहा. १ वर, ` त्यानें | पणे भूपति भंग । धरोनि झेली वरोतें। ?-मुआदि १८.३४. 
' जे समयीं बरतें बसावें ते समर्यी त्याची बुद्धि मोटी उदार व्हावी.? | वरोनी-वरून पहा." वरोनि कापूरकेळीं । भ्रमरांची झांक ऊठिली।' 
-सिंद्दासनवंतती्ची १. २ आणखी. ३ अधिकं, “ त्याहूनि कोटि-। शि ६०५: , 
योजना वरता! ? -भारा किष्किंधा ११.७९. ४ हून; पेक्षा. ' तरी वरइई--ल्ी. १ एक प्रकारचे धान्याचे गवत. २ एक धान्य. 
स्री आणि ख्रैणावरता । दुःसंग सवैथा असेना । ? -एभा २६.३०२, | बरी पहा. [ देप्रा. वरइअ ] 
५ श्रे उच्चतर. ६ ( किनाऱ्याच्या वाजूनें ) उत्तरेकडचा, ७| वरई जी. एक सुवणे नाणें, वराई पहा. 
किनाऱ्यापासून आंत. वरळा-वरचा पहा: चराचरी-क्रिरर. १| वरकर-ड--वि. इतर; बाकीचे; राहिले. “ तरी तपहेशा 
वरचेवर; वारंवार. -तुगा. -शर. २ झपाट्याने; निमिषांत, वरि- वरकडसनी । दुःख देणार नाहीं बा । -नव ११.२९. [ ? प्रात 
री-शभ.क्रिवि, वर पहा, १ वर; उंच. “ तृ काइसयावरी आहासि | राड वरकड. -भाअ १८३५ ] ॒ 
ऐसे । पाहिलें मियां। ' -ज्ञा ११.२७५. २ आणखी. ' ऐसा |, चरमे, वरकोल--पज्नीन, सोन्याच्या कसोटीचा दाह 
जात्यं अभस्तु । वरि भवरोगी अस्तु ।? र २, ३ वरवर; वाह्यतः | बाळी कोंदूणांत बसविला असतो ) कसबटी; च 
“सत्य धनंजय कर्मे रूपे दिसतो उगाचि वरि नरसा । ›-मोभीष्म | „` परिसाचा वरकर्ली । नाहीं चोखाकिडाची बोली । ' -शा 1 


११.७२. ४७ पर्यत, “तेसं आस्थेच्या महापुरीं रिषताति कोरि- गरेछ व ह ; क 1. 
बरि। '-ज्ञा ७.१३. ‹ देव जवळ अंतरीं । भेटी नाहीजन्मवरी।?| घरकस --वि. १ तांदूळ, गहूं, बाजरी, जोंधळा इ०सुख्य धान्ये 
उ [ ह अत्यय )नं; सुळे. “ तो निमेत्सरू का |व तूर, हरभरा, वाटाणा, मूग, मठ हीं कडधान्ये सोडून इतर हे 
° अन्ने देखिले बालि ठ वरिवरी-करिवि. वरवर पहा, गौण ( यान्य). नाचणी, वरी, हरिक वगेरे. २ अशा ह कि 
i LS दावित । be शाति | धान्याला योग्य ( जमीन ); नापीक; माळरानाची. ३ ( विश 
मीं घें आपुछिये संवसाठी । नन उत्कृष्ट, ` नमळ दखतांचि दिठी । भातशेताभोवताल्वी, गवताची (जमीन). घरकसल-* ` | 
क साठ] । नव्हतां वरीव दे सुखकोटी । नये तरी वरकस धान्यें, कडधान्ये यांन सामान्य संज्ञा. वरकशी-गि' वर 


उडी ऐप होय । '-एमा १४,१५८, 'वरिषा-प. १ कस धान्याच्या पिकालोंच योग्य अशी ( जमीन ). [ बमस. शू] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitize ngotri 


0001... त बी | _ बरंड 
बरकारी--ची. (बुड ) दुरडी, सुप यांस गोठ घालइया-| वरवल, चरञह 

र्दी बापरतात ती जाड बीट | homes 0 
वरख-ग- उग ( कों छ्ण. ) आडनांव. [ सं. वग ] वरञा-वि. जागीं; ऐवजीं; वांटचा, बारचा 
बरख--उ. १ पान (पुस्तकाचे ). २ पानः पातळ पत्रा; वखे.| वरचा-ता--दि. पश्चिमेकडचा: पाश्चात्य बलौ, पहा 

(सोनें किंवा इतर बातूचा ). कथिल चांदिचे सारखे वरख।?| वरचेवर, वरच्यावर--किवि, १ (खाली न येतां, पडता) 

-प्रहा १९६. ३ कपटा; अर्धा तुकडा ( कागदाचा ). ' लिहिले | वर; अधांतरी, २ जपे होतें, असावें तशा स्थितींत; अल्गत; ह्वातचे 

असती वरखावरी । !-दावि. ४ अर्धा वंद; चौबंदी घडी घातलेल्या हार्ती. ३ वारंवार, पुन्हां पुन्हां, ४.झट्दिर्शी; चलाखीने. प द्वि] - 
देशी कायदाचा एकअधमांश भाग, [ अर. वरक] चरखी-वि. १| चरचिछे, चरचीळ--वि. १ इतर; अन्य; वाढीचं, उरळेले; 

` बरख लावलेले; सोन्याने सढविळेळें (पान). २ सुलाम्याची; खोटी. | अवांतर. ' जन्मासवे श्रम वरचिलही गेले।' -ज्चा २४८६ ह 

(ब्रह्म सबाह्याम्यंतर भरले परि भक्ति नसो वरखी ।'-देप ७३. ।वरीळ वर सांगितठेळे, “आतां येणेसि कवण भिडे । हें पांडवसैन्य 
बरखडणे, बरखाडणे, वरखडा, वरखाडा--ओर- कोर थोडें । वरचिले निपाडे । दिसत असे।  -ज्ञा १.११९. ३ 

खइणें, ओरखडा इ० पहा. र आणखी. ७ किरकोळ; सामान्य. | संसप्तक ते राक्षस अजुंन तो 
वरखणै--अक्रि. वर्षणे पहा. ` सुरेज्याच्या वारी वरि सुमन- 


रघुपती न वरचील। ? -मोकणे २.१२. वरकड पहा. [वर] 
° 1 
वर्ष वरखिळा। ? -निमा १, व्यंकटेश स्तोत्र ३०. [से. इष्‌- वरजणं--उक्रि. वजंणें. पहा. १ टाकणें; त्याग करणें. 
हे, हि. वरसना ] “ आपल्याला तुम्ही रूपासी समजा । कासया वरजा आरसिया ।? 
7 ६ र र ष -तुगा ३३३३. २ प्रतिवंध करणं. “ नमन करुनिया निषतां न 
वरखता-त्या--उ. चरकत्या-ता पहा. भात कार्‍ून काढल्या- सुके माता सुतास वरजाया । ! -मोरा १.१२.२६. 
बर त्याचे भारे बांधण्यास, पेंढ्यास पीळ घाळून वावभर लांव . . ब्रजाळी--श्षी. भोंबरा खेळण्याची एक पद्धत. 
करतात तो दोर. -कृषि २३८, . 
चरखरू--पु. वरकल पहा. 


दर्‌जी यांकडा--वि. ( वरजी आणि वांकडा असे कृष्णाचे 
दोन विरूप गोपगडी होते त्यावरून ) अत्यंत बेडौल; विप; 

बरखशी, वरश्वशीळ, यरख्ल, वरखखळ- वरकस 
३० पहा, 


कुरुप. वडजा वांकडा, वडजा पहा, 
चरर, घरटघाण, वरड, चरडणे, वरडा, चरडा- ` 
वरखु--खी. बृष्टि, £ पाणियावरी व्रखु । होतां के असे चरड--ओरर, ओरटघाण इ० पहा. 
विशेखु । ›.-अस् ६.६०. [ सं. वृषु-वर्भे ] 
वरंग--पु. एक झाड. 


दरड. (राजा.) पेटका; वळ; (अ. ) बवट, 
चरडा--खी. १ हेसो. २ गांधील माशी. [ सं. ] 
वरगण--खी. वांटणी; ( प्र.) वगैणी. ` जयाचिया अक्षो- 
हिणी । तेण तिया आरणी । वरगण कवणकवणी । महारथीया । ' 


बरंटा, वरटापाटा- पु. वरंटा, वरवंटापाठा पहा. 
चरठा-ठी--प. (व. कॉ.) परीट; घोबी. [ स. वरटॉर 
-श १.२२. वरगणी, वरगत-वगेणी, वगेत पहा. 
वरगर्ण--क्रि. ( बे. ) वांकडे होणे. 


इंसी १] वरठीण-जी. घोबीण, ` गाढवीकरितां रडतां वर- 
वरेंगळ-ळ--पु. भाताची एक जात. ( कु. ) वरंगाळ, याच्या 


ठिणी। ' -दावि १८५. न 
बरडी--खी. हंसी; वरटा. “ निमेळ वरठी गे। तयाचे दारीं 
तीन पोट जाती:-साधा वरंगल, दद्या वरंगळ व शेप्या वरंगल. व 
घरंग(घ)ळ--खी. उतार; उतरण; घसरण. [ वरूनचगळ ण, 


घाली घरटी गे।? -मघ्व २९८. [ सँ, वरटा ] 
यरंड--जी. १ डोक्यावर चेण्याकरितां 
र लेल्या 1 भारा. 
बळे! ] चरंग(घ)ळणे, चरग(घ)ळणे-भक्रि. १ खालीं घस-|भारा, २ घान्याची र शज वा 
रग; ओघळणे, २ कोसळणे; गडगडणे; ढासळणें. ३ घोषो खालीं | ०गवत-न. क se et 
पशं ( पाण्याचा लोट, नदी ). ४ पुष्कळसे खालीं, बाहेर पडणें; | सा कुछाकइन 
ता शी वाहेर येणे, वाहणे. ' कणसांतुन दाणा-पोत्यांतुन साखर, 
तात.» मोती-नाकांतून नथ-खिशांतून रुपये बरंगळतो -ती-तै- 


t ची, कडेची . 
(ड-डा-डी, बरांडा- लीप. १ कठड्याची, 
ता व्हरांडा याची). २ दोन ज्ञेतांमधील बांध; हृदीची 
भिंत; पाळा. ३ ज्याच्या भेंडा पाडतात ती मळलेली माती 
( तिच्या हांबट ढिगाच्या आकारावरून ). ४ भितीची सुढेरी; 
बरवेड. ५ चप्पराचें आढे; पाटेस. [ सं. वरंड ] वरडा-य. (कु. 
बो, ) दगडांची अव्यवस्थित रास, 


र भा टे टीबी १ भरभराट; उत्क. ` धंदा वरघटीला 
भागे, , केसरी २९.९.३०, २ पुनरुज्जीवत. [ वर 
क्रि, (व. ) कापूस वणे. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` - ` .वरण--न. १ लभ; विवाह. ` पट्ट महिषीच वरण । भोमार 


तयांतें। › -ज्ञा ६.४५३. २ नेमणे; अधिकृत करण, ३ पसत करणे; 


~ 
षु 


1 


बरंडा--पु. सज्जा; छप्पर असलेली गॅलरी. [ सं. वरंड; वरतनी--स्री. ( बे.) रतीब. [ सं. वृत्त, वैन] 
गो. वरांद; पोई. वरंदा; इ. व्हरांडा ] , वरतवळा,बरताबळा,दरताळा--पु. १ एका शिकक्याचे 
बरंडा--पु. ( गो. ) उच्च कार्यासाठी देइ ठेवणाऱ्या थोर पुरु- नाणें देऊन दुसऱ्या श्क्क्याचें घेतांना पडणारा वटाव, वरच; 
पाच्या मुत्युस्थानीं असलेलें दगडांच्या ढिगाचें स्मारक. -सह्याद्री वर्तावळा. २ विवक्षित प्रमाणाने भोजल्यावर येणारा वाढावा. ३ 
१६०, - व्यवहार केल्यानंतर हातीं राहणारा नफा किंवा भरावा लागणारा 
घरडे(ढे)ल--न. तळणाचे शिल्लक राहिलेळें तेछ. याचा al सिह्लक; वाकी. ४ पुरे माप दिल्यावर वर आणखी थोडा 
बास फार उग्र असतो. ओरडेल पहा. नस घालतात तो. [ वर, बरतान ] 


वरढाण--खी. दुर्गंध; कुद्‌पे. ओरढाण पहा. ' झाली वि्ेची bb ऱ्ज ( सोनारी ) सोनाराचें एक हत्यार; काकणता 
हिती उठो बाणी । ? -दा ३.२.२३ पहा. यानें दागिन्याळा गोळ आकार देतात. [ सं. वतेन ] 


दर! a, : ध्व $ _s 
घरढोक-ठोंक--प. भातखाचरांतील एक मोठा पक्षी. चरताचा--उ. हला; बढाई. -शर. 
चरण--पु. क्षत; त्रण पहा. वरती, बरतीछडे--क्रिवि. पश्चिमेस. चरचा-ता पददा, 
वरण--शी. ( कों. ) गवताचा भारा. वरंड पहा. देशावरचा माणुस कोकणच्या वाजूस वरती म्हणतो. याच्या उल्ट 


न. १ डाळीचे कालवण. याचे-दोन प्रकारः आंबट खाख्ती-कडे. 
iy गोड. शिजवलेली डाळ पा भातावर वाढतात ते... रजा. जी. दोरी; कातड्याची वादी, पट्टा. [ सं. ] 
बरान्न पहा. [ सं. वर+अन्न ] स्हू० वरण दाटणी आणि वायको वरदळ-खी. १ (रस्ता, जमीन, वत्न-पाञ्च इ० वर) नात. 
Se घुशीची क्रिया; धुडगूस; तुड्वातुडव; जोरानें, निष्काळजीपणे वापर; 
आरणी. ०भात-पु. १ नुसत वरण आणि भात; साधें जेबण, २ तु 


RS RR राबता. २ास देणें; छळणें. ' पोरांनी बरदळ लावली. ! ३ उप- 
(ङ.) नवर्‍्यापेक्षां बायको वय, उंची, वांधा इ० त मोटी असते -: 
> a च द सगे; अडचण; त्रास, “ आमची कांही बरदळ लागावयाची नाहीं,' 
.तें जोडपं. * आतां अंमळ मुलगा आहे बसक्या बांध्याचा आणि |, .' क ककल 


“य a "se 
-पोरीची जात पडली उफाड्याची म्हणून वरणभात व्हावयाची ल ह य ग तोंड सोडण बा 
भीति ! ? -गडकरी ( वेड्यांचा वाजार ). करणे; भांडणे, तैडणें. -सक्रि. तुडविगें; नास करणें. चरदू्ळ 
वर येणे-हमरीतुमरीवर येणे; फार कडाक्यानें भांडणे. 

वरदाव--स्री. वरदळ पहा. 

वरदावरदृ-दो--खरी. वरावदे, वर्दावद पहा.. . 

वरदी-खरी. वर्दी पहा. “ शाहू राजाशी वरदी बळली।' 
-पाळणेसंग्रह ६. 

वरदोळणें--उक्रि.(महाचु.) रगडणे; वरदळणें पहा." चाणोरे 
वरदोळि सुष्टिक । १ -गस्तो ८०. _ र 

चरधणी--पुन. ( राजा.) शिजणाऱ्या पदार्थावर ठेव 


सुरांचे निदळण। ' -एभा ३१.३८३. २ नेमणुक; निवड; पसंती, 

[सं. व्-वरण ] चरणी-ली, १ वधूवत्न; अष्टपुत्री. € ती पिवळी 

बरणी नेसली होती, !-झांमू ८१. २ पाळीने अनेक ब्राह्मणांनी 

करावयाचें अनुष्ठान, देवाची आराधना.. ( क्रि० देणे; घेणें )« 
* ३ भयां अनुष्ठानाची पाळी, वेळ (द्र एकाची). ४ (दैवज्ञ) 
- बरातीच्या वेळीं लागणारे-पांच नारळ, साडी व खण-इ० सामान, 
_ ५ (दैवज्ञ ) तेळफळाच्या वेळचे सामान ( नारळ, खारका, खजुर, | झांकण, [ सं. वर्धनीसविशिष्ट भाडे ] 
' बदाम इ० ).- बदलापूर २३६, २४०. ०लावर्णे-१ सोय लावणे; |. वरंधार--करिवि. ( कर्ना. ) सुसळधार; एकसारखां. ( पह” 
' पाळी देणे. २ प्राप्तीचे साधन मिळवून. देणं. चरणीय-वि. | णारा पाऊस ) [ बरमधार ] | 
वरांवयाचा; निवडावयाचा; वरण्यास लायक, योग्य. चरणे- वरधाविणं--उक्रि, खुष करणें, खुलविणें; आंजारणे गोा- 
* उक्रि, १ लम लावणे; विवाह करणे. “ बाळपणींच सर्वैज्ञता । चरी | रणं, [सं. वृष्‌-वर्धे ] र 

र व ह ,( प्र. ) वरण. (च. ) लहानसर ओल्या ज्वारीच्या 
स्वीकारणे, -ज्ञा ९.३१०. “की टाकावे सत्वर वपु निजरण घरी तरा! इ पसा ) ब Fo, : 


` -सत्पथा वरुनी ।  -मोमीष्म ११.१०९. ४ धारण करणे; घेणे, | बरप--ओरप पहा. चरपर्णे-उक्रिः १ ओरपणें a 
र ऱ्माज्ञा न T १७.५८ ण्य अंगिकारणे; घेणे; स्वीकार करणे, : पांडवभ्े म्हशीच्या निरणांत हात घालून - तिला फळण्यास उद्युक्त र 
'पळायंन घरिलें असतां रणीं अनीकांहीं । ' -मोकणे १.९३. |'३ (सारवण, सांडलेला दव पदाथ इ० ) हातानें निपट. ४ शु 


वरणा--प. पावटा; कडवेवाल. [ बरण १ ] कणे. 'मुखापासीं नेतो गजवर पितो तें बरपितो २ (द्रमो्ष) 


. धरणे-वैरणे पा. ` घरपर चकरा -पु. ( माण.) खच्ची केलेला बकरा. [बर 


_ बरणें--न. (व. ) वैरण पहा. `, | पर्णेमयफरा ? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. करा: ] by eGangotri । 


बरपटटी २७५३ 
क (म न्पम्प्म्म््््क्क्स्स््म्म््म्म्म्व्क्म्न्न्न्स 
बरपट्टी- ली. (विणकाम ) सागाबरीळ कापड शुंडाळा.| घरमर्णे--अक्रि. १ नाजुक भागाला धक्का "लागणे. (ल. ) 
बयाच्या ठांकडास घालावयाची खीळ. या दोन असतात. फिखणी | अंतःकरणाला झोंबटेला असमे; लोंचला जागे; मभेद पावणे. २ 
` पहा. भै काढल्यामुळे ओशाळणे; शरमण, ‹ कृष्णेच्या देव रमे स्मरतां 
बरपड-डा, बरिपडा--वि. १त्राप्त. -ज्ञा६.१६८; “पांडवां | रमा मना दे वरे ।?-मोठण्ण २९.६१. ३ खिन होणे, 
म्रपड न व्हावें । ' -सुवभ १२.४७, २ स्वाधीन; वश, -ज्ञा २. |“ सवे वळासह कीशवरा प्रभुच्या डनुजाहि रणी वरमाया ।? -मो 
३४९. ' वरपडा होसि तूं काळा । › -देप ७१. ३ आसतत; तावे- | रामायणे १.२८५. [ सं. ममे ] म्ह नाक खाजविले नकटे वरत. 
दार; वश. ° जैसा योगी होय आत्मझञाना । वरपडा पै। ' -कथा | वरसर्ग्े--अकि. दवे जाणे; वसे ( गळ, ददुस, धडधड 
#४,६.११२. 9 व्याप्त; मम. ` दुःखा वरपडा होता जाला । › | इ० ). [ विराम! ] 
-दा ३.१.४८.५ विन्त दुःखी. ' ते वरपडा होय अरण्यशोके। | वरयिता-यतु--वि. वरणारा ( नवरा); भर्ता. “या 
-मुप्तभा ८.१६३.-कथासा ३२.११४. ६ पातर; योग्य." म्हणोनि | डार्गी इये वरयितु हा। › -ज्ञा १३.१०३४. [ सं. बरथितृ-ता ] 
स्वघयु हा सांडसील । तरी पापा वरपडा होसील। ' -ज्ञा| वरयी--खी. बरी, वरई पहा. 
२.२०१. वरिपडणे-अक्रि, ९ प्राप्त होणे. ' तेथ शब्दांइर| यरछा( लै कडे-कद्भन-क्रिवि. पश्चिमेकडे; वरती-कडे. 
बरिपडी । श्रोत्रावाढी देव्हडी । ? -ज्ञा १५.१००. २ शुंतर्णे; | ` वरिळेकडून संदानिळ । लोटोनि आणी दिव्य परिमळ। ? 
बरपडा - होणे. * वरिपडलें भवपारे । ' -दावि ८४. ३ गोंध-|-सुआदि २३.३. र 
करे; कांहीं कळेनासे होणे. ४ बुडणे; ममन हवे. " सेवटी होए यरलाइरी--न.अव. ( सांकेतिक ) ख्रस्तन. ( ए. व. ) वर" 
` तापा वरिपडे । दुःखाझिमाजि । ! -क ५४. वरिपडी-जी. १ लासे. [ वरील ] | 
सिटी.-एभा ६.५७. २ उडी; झडप; ब्ध होणें. ' ऐशी डोळ्यां वरलळी--खी. ( गो. ) तांदूळ धुण्याची (वांतूची ) रोवळी. 
आवडी । म्हणोनि कामिनी वरिपडी । ' -एभा १ २९४. ३ गदी, ट दरळल--न. (कु.) १ राख रका भिंत घाळून 
'्रह्मादिकांचिया वरिपडी । वखळुनि बबणाचे तांट काढी । ' | केलेली खोर्गट जागा, २ बीरा च न ह म्हणून घात- 
-भाए १३२. ४ ( महाजु. ) पूर्वपद; आश्रयस्थान. ` तया सन्निः ठेला चौरस बांध. ३ दोन री खा 
धानाची वेडी । जया नव्हेचि वरपडी । ! -भाए ५०. [£ वरै चरव--खी. १ एकाद्या पदार्थाचे वैपुल्य fs मु >> 
पडणें ] वार तोच खडेण्याचा, वापरण्याचा प्रकार ( न तर ह 
चां. “मी तों | भाजी इ० वायत). ' ज ज धान्य पिकते त्याची कांही व 
वर'पन्न--न. ( जप्तीचा ) सरकारी हुकूम; वारट. ड दरव असती. ? ' सजुऱ्याची वख पुरवठ्याची नव्हे. ! २ तांदूळ, 
महाराजाचा देशी जफ्तीदार। घाडिलेति वरपन्रासह। * -दानि पीठ इ० मुख्य पदार्थास भाजी, कालवण इ० च्या साहाय्यामुळे 
३७७, [वरस््रष्टापत्र१] ` बा कांही कारणानें येणारी उर; शिल्लक, “ फणसाचे भाजीनें 
. घरपा इ. दरोडा; टीचा हः ` य तद ब अन्नास बरव येती. ३ सारखा वापर, सेवन, खच, “लोसें . 
बरपा घालिती। ' -दा ३.७.४५. वरपेकरी-स. छार परेः | आदींचीचि न मगिरा्ींची वरी वख राया 1.” मोसमा ६.४ 
डेखोर. ' मारेकरी वरपेकरी। दरवडेकरी खाणोरी ।' -दा २.३. | , पुरवठा; सांग; संग्रह, “वांची वरव केली नाहव म्हणून तांदु- 


वरवंरा 


oo 


३१. | ळाचा तोटा आला. ? ५ रेलचेल; समृद्धि, “ वख घरामधे ps 
बहणे, ओरबडा इ० पहा | समाधानाची स्थिति. [वर दिवाउ९ : वै 
2 . क प्रवरा पहा, 
वरेबा, वरभा, वरभा- पु. १ बांध (वाफा, पाट, घरण| बरवचँट-प. १ साडी नेसण्याचा एक प्रकार 


चि|२ वरू थार -न. वरवट अथै १ पहा. 

३० ला घालतात तो ). ( क्रि० घालणं ). “तों पाचेच्या वाफ्यांचे | २ वरवंटा पहा. ळी ख 
सचे नवेच बांधळे होते... ते त्यानंच तुडवून टाकिले. ' -वाळ। चरबट किन 1 झाल्या त्या वखंटा ।?-नव १४. 
.२.३७. २ पाण्याचा पाट. * वरंबा खोळ आहे. त्यांत पाणी | दिगार कनि भन । जात्य | 
भडक, › ३ टेंगूळ, ३ वरंडी पहा. य Ri चटणी, औषधे इ० पदाथ पाट्यावर 
| चरम-स्नी, ( ब, ) १ शेत पेरल्यानंतर शेतांत उठणाऱ्या य केलेला उभट वतुळाकार घडीव दगड. २ मोटेच्या 
मातीच्या इच रांगा, २ पाणी जाण्यासाठी. बागाइतीत केलेल्या लिहिरीबरचे बरीर आकाराचे बांधकाम. द (वखर) पेटका; बळ; 
मातीच्या वरबंड्या. Ft क 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चरवंटी रे २७५४ रा 

च चच च च नच चचन्च्च्च 
स्नायूंमध्ये वरवट्याप्रमाणें गोळा उठे, आल्याप्रमाणे वाटणे. बरखाडा-उ. तुषार. वसाडा, ओसाडा पहा. [से. वर्षाव 
(क्रि० येणं उठणें ), ४ जाणाऱ्यायेणाऱ्यानें एकेक दगड टाकल्याने वरसुणी--वि. ( वे.) वर्षाला विणारी. [ वरस-विणे ] 
झालेला दगडाचा एक लांवटं आकाराचा ढीग. [ वर+सं. इतत; प्रा; वरसुन--दाअ. (प्र. ) वरून पहा. ( क्रि० चालणे; जाणें ` 
बह्न्वारोळें १] ०फिरविणे-(ल.) एखाद्या वस्तूचा चुराडा, नाश| बरळा-ळी--रोवळा-ळी पहा. 

` करणं. ‹ स्वोवर सारखा वखेटा फिरविला जात आहे. ' -टिव्या,| बरळा-चरळे--पुन. तिसऱ्यानें वारल्यानंतर राहे 


०पाटा-पु. पारावरवेटा पहा. खळ्यावरचें धान्य; हलकें धान्य व भुसा. याचें मिश्रण; वरुळें, 
` वरवंटी--करिवि. वरवर; वरकरणीं -शर यावर महाराचा हक असतो. “ निबडिलं वरळ[भूस । ! -तुगा 


वरवट्याच्या दागा--लीअव. ( व.) चवळीच्या शेंगा. |२१६६. 

वरवड--खरी. घोंगडी इ० कांस जी रेवड घालतात ती.| वरा--पु. (कों. कु.) शेत नांगरतांना सोईचे पडावें म्हणून 
रेवड पहा. र नांगरण्याच्या दृष्टीनें तेवढ्या वेळेपुरते जे जमीनीचे निराळे भाग 
` वरवंड-डा-डी--लीप. बांध. वरंड-डा-डी पहा. ' लडिये | करतात त्यांपैकीं प्रत्येक, ओरा पहा. 
आला डोंडा ।न: मनीं वाळुवेचा वरवंडा। ' -ज्ञा १३.६९२.| वरा--जी. जहाजाची मागची, सुकाणूकडील बाजू. 


वरवंड हे देशावरचे रूप असुन कोंकणी रूप वरंड आहे. वराई--खी. वरई; एक सोन्याचा होन. यावर वराहाचें चित्र 
वरवंडणे--क्रि, इरवंडी करणे, -शर ¦ असून हा कर्नाटकी नाण्यापैकीं आहे. -शिदि २१०. [ वराह] 


वरवणी--न. (कृषि) १ पावसाळा संपल्यावर (-उंस इ०| दराई--खी. वरी पहा. 
स ) वरचं पाणी देतात तें. यानें पावसाचें पाणी धुवुन टाकतात. बघराक-का-व्ही--वि. १ गरीब; दरिद्री. २ दीन; दापडा . 
प अ भं र | पा (छोल, फासा इ “ज्या कारणें हे विळपे वराकी । ? -सारुह ३.९. ३ दुदवी. ' पहा 
नम ° छ (Fas) वरा ¢ 
i 3 त्या वराका किती । ? -रास १,९३५. ७ नीच; क्षुद्र. ५ दुवल' 
डा त करणे. ' या कोपभरें किति मान वरवत अससी [इं. वराक] र डा. 
सांग खरें १। ' -र ६०. [वर] i ० 
ड यरागणो--ख्जी, वगणी पहा. 
वरवा--पु. ( नाविक) नांगर टाकणे; ओरवा पहा. ( क्रि० ; ट >. 
) हा. ( वराटक-डिका--पुली, कवडी. [ सं.] 


करणें). “ हिंदुस्थानला जाणाऱ्या एका गलवतानें बरवा केला. ' 
-पाच्द ८५. - वराटी--खी. ( संगीत ) एक राग. यांत षड्ज, कोमल ऋषभ, 


वरवां--पु. १ वाढावा; शिद्क. ° वरतो वरतो वरवा वरतों।?| तीव्र गांधार, तीब्र मध्यम, पंचम, तीव्र घेवत, तीव्र निषाद हे स्वर 
. -दाविः ६५३. २ मुख्य धान्यायरोबर पेरावयाचे उपधान्यः | छागतात. जाति संपृंण-संपूणे वादी गांधार, संवादी धैवत. 
उताडा. | शेती धान्य पेरिती शेती. । त्यामाजी किंचित्‌ वरवा | गानसमय सायंकाल, ae 
. घालिती । '- कथा ४.७,२२३. [ बर ] वराड---न.'? वऱ्हाड पहा. -तुया ३४६६. ' वराड निघालं 
` बरवा--य. (व.) उकाडा; रतीव. “ आमच्या घरीं रोज | समारंभे ।-रामदासी २.१७३. २ बिऱ्हाड; घर. दुजें नाहीं काम 
शेरभर दुधाचा बरवा आहे. ' गेला कुव्जेच्या वराडा । ! -राला ४६. .चराडिक-ग. ल्म. 
वरशिका-शीक--वि. (राजा. ) ज्यास वर्षाच्या आंत | ' तेथ दवेवेसीं मांडिळी । वराडिक। ? -ज्ञा ७.१६६. वराडी-न. 
बीं येत नाहीं असा ( माठ). (माठाची एक जात). [सं. वार्षिक] | वऱ्हाडी पहा. -ज्ञा ११.३. * कां भीमकीचा नव्हसी बराडी । 
चरख--न. (प्र. ) वं पहा. “ घोस असे फणसाचे षण्मा-|-सारह १.३६. 
. साचे कितेक वरसाचे। -र ८. ०शांठ-जी.( यु.) वपैगांठ पा.|. चराङ--खी. ओरड पहा. 
: वरसख--पु. वर्षाव; बर्ण, [ सं. बृू-वम्‌ ] - वरांडा--पु. (कों.) वरंडा-ड पहा. | 
वरसणे, चसणे--( प्र.) वषण पहा. 'पुढे चि्वरीची झाडी। वरात-जी. १ झोंपाळा, पाळणा इ० टांगण्यासाठी जाड 
; काठवाडी मोठ्या घाडी बसल्या वाई। ? -ऐपो १८३.४३४. |दोरी, लोखंडी सांखळी, सळई, इ० २ वादी; दोर. [ सं. वरी ] 
*. बरसं(सुं)रा- त्रिवि. (दीनं) सरसंदा; एकसारखा वसेळ| यरात--ली. विवाहानंतर वराच्या.विऱ्हाडीं बंधुवरांनी मिर. 
- अशा रीतीने; सरसंदा. “ जरी किनारी कोरदार तंग चोळीवर रंग | वीत जाणें; हा समारंभ. [ सं. त्रातनसमुदाय किंवा वरयात्राः  * 
` उदा।उदी उमटल्या नूतन गरसा झांडी पदर बरसुंदा। पछा ४.२५, |बरात ] म्ह० बरातीमायून (वरातेमाघे ) घोर्डेन्एखादी 
सक वरलल--जी.| वतन इ०्चा उपभोग घेण्याची पाळी. | होऊन गेल्यावर तिची सामग्री येणें. सबंध म्हण मशी 
TT घोडे; व्याह्यामागें पिढे. *काढणे-( निंदाथौ ) पिंड की“ ' 


+ CC-0. Jangamwadi Math & Bash Digitized by eGangotri, 


क... >. न्न... य स कसी रेदेषेष . EN 
हांकून लावणें. ०जेवण-न..वरात मिरवून घरी आल्यावर जे 
ज्ञेवण होतें ते. बक क १ वरातीसंवंर्धी. २ वराती- 
बरोंबर चाळणारा.. “ लदान मोठे असले वराती । वरचें शिरोधान Me र र 
रंग लेती । ? -शशिसेना. बना पि ठ डर प चि पहा. ' पक्षं श पराभवाव्दवरुखे । 
बरात--खी. १ मामलेदार इ०कांकडून. यावयाचा जो पैसा| वरूण-सु. १ जलाची अधिष्ठात्री देवता; समुद्रदेवता; 
त्याविषयी सरकारांतून करतात जी चिट्टी ती; मागणीपत्र; हुंडी. पश्चिम दिशेचा स्वामी. २ सूयेमालेतीळ एक प्रह. ( इ. ) युरेनस. 
(सरकारची वरात व ऐवज पावल्याचें,कवज. ' -वाडसमा १. | ३ ( शाप. ) एक उपधातु. ( इ. ) युरेनियम्‌. [ सं, ] ०दिक्‌- 
२७०. २ ( सामा. ) हुंडी; चेक; विल. [ अर. वरात्‌ ] स्हू० | ली. पश्चिम दिशा. ` तंव तो वरुणदिग्ववृच सदन । › वरूणा- 
वाऱ्यावर वरात आणि दर्यावर हवाला ( किंवा भुसावर चिट्टी ). | र्य-न. समुद्र 
०्दार-पु. १ सरकारची', वरात घेऊन मामलेदार इ०कांकडे चरुघा--ए. ( माण. ) मातीचा लहान वांध. वरंबा पहा. 
वघुलाकरितां येणारा शिपाई, स्वार इ०.. २ ( ल, ) मामलेदार; | वरुळे--न. वरळें पहा. 
खोत इ०कांकडन कुळाकडे येणारा तगादेदार, [ फा. वरातदार ] वरू-ली. १ अत्युच्चता; थोर पात्रता. ( मर्यादित अर्थानं 
वरांदूळ--न. बऱ्याचे तांदूळ, -कृषि २९२. [वरी-तांदूळ] विशेषतः खाद्यावद्दल वापरतात. २ (सामा.) वरव पहा. [स.वर ] 
वराम--न. नावेचा मागील भाग; वरा पहा. FST SER 
चराय-यी--ली. सोन्याचे नाणें. वराई पहा. बरेच. नावेचा मागचा भाग. वरा, वराम पहा. ० 
बरावदे--खी. १ गणित करणे; डिशेव; त्याची रीत; गणना; | घरेण--ग. वरी धान्याचे काइ. [ वरीनत्तण ] 
गणित २ मागीळ महिन्याच्या जमाखर्चावरून केढेळें अंदाज | वरेत, बरेत-स. ( गो. खि. ) वरणारा; भर्ता, नवरदेव. 
पत्रक ( कमाविसदाराच्या खात्यावावतचे इ० ). ३ (सामा. )|-शां १८-१०४९. “ आर्धी सभागा होति तव वरेतु आदिकलनि 
अंदाज. [ फा. वरावदै] वरावेरदी-ख्री. (वरावदेचे अव. ) वरावदे तिएसि अधीनें होति । * -डुभैगाप्रमेय [ मरन ] 
प्रमाणेच वापरतात. वरावर्दीचे खामरान-न. किरकोळ सामान. स ue ह सो त्या हा 
घराह--पु. १ डकर. २ विष्यूचा एंक अवतार.-ज्ञा ११.६२. २ पोटगी. याद न दोनि बरोसि दचे । तेय 
_ चराळी--छी. बडीहोप;' एक औपधोपयोगी वीज. वरे कुळवाडी खाचे । ? -ज्ञा १८.२५८. ३ धान्य. “ बाइपास त 
आळी-खी. ( गु. ) वडी शेप. बरो बोपी 1? -अज्ञात च० ५८. -युच २२.२५. . 7 | 
बरि(रु)खर्णे--न. वृष्टि, ' समुद्री जाळे वरिलगें। ' -अश| दरो--विः पुष्कळ; वरू, वर पहा. “ संताचिये गांवी वरो 
९.१९, -अक्रि. वघेणे; दृष्टि करणे. “ वरिखतु रसाचे वडप । ? | भांडवल । अवघा विद्र थन वित्त । ' -तुगा २२६३. [वर] 
-दाव १३७. [ सं. वृष्‌-चरमै ] क चरोजा-प. सुरूच्या झाडाचा चीक. तंतुवाद्यांच्या तारांस 
बरिवेड गे--भक्रि, सफळ होणे. -मनको. ' वरिवंडळें जया- लावण्याकडे याचा उपयोग होतो. ण क उ 
चिया । अजुज्ञा कां । ? -अम़ २.१७: वरोटा--प. मोटेच्या विहिरीपुढढी कुंडी; मोरवण. [ बर+ | 


घै संवत्सर. | सं. वपै; ओटा] 
वरि(रो)स-ष--न. ( प्र. ) ब संवत्सर. [ सं. वप; भा. |`, लेटा, दरोटा--प. वरं पश 


वरस ] ०खंड्या-वि. (को. वर्षाच्या बोडीने देवेला | . तेर. खी. बंदर जरी; रमोर. दे रुक्मिणी देवरे 
चाकर ). [बषेनखंडणे ] . | | बरोरू । ? -सारुद १.४२. [ से. वरक ] 
ह घरि(र)सगे-पर्णे-क्रि. वुट्टि करणे; व्ये. ' येणें सात्त्विक | बरोळा- पु. रोवळा प्व र 
रथ | जंव देही मेहा वरिषे॥ ? -ज्ञा १७.१३३. [सं वृष; शा.। दरोळी-ली. १ रोवळी पहा. २ मोजगी कामदाराने 
रिस] वरिसाच, चरुपाध-पु. वर्षाव. ` दस्विरि वरिसाव | चाळून दिलेली ज्ञोताची हइ; बांध. -वाडसभा १ ४३. ३ (व. ) 
भर सुमनांचे । ? -र ६५. [ सं. वर्षा; प्रा. वरिसा ] वरिप-उ. मातीचे छान टेकाड. ट्‌ 
पर्स. ° मग वरिषु वं । स्त्र प्रसवे । ? -ज्ञा ३.१३४. | वरोळेए न. वरं पहा. 
या अन्नात । सवत्र प्रसवे 1 7 -श १ चः pe ह्या 
वरी--खी. एक तृणधान्य; ह उपवासाला खातात.' वराई वके-खे-पु. पान; आ सख पहा. र अखवार चिना- 
पहा. [ दे. प्रा. बरइ ] 'बटणाहून सौदागगंनीं छिंहिली त्याचा एइ दखे. ' -रा ७.२२. 
व्रो--खी, ( नाविक ) संक्रणीछा वांधलेंली एक दोरी. | [ अर, वरं] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३। देवता अंगीचि 


वशी „३ ड 


SS eee em MMM 
—— oS 


IS ज ्््उ् ् ् ्् 


ज र च न —— = 
वशी, वर्स, वर्कसजमीन, वर्देसळ, यखेछ- | थय ' भुन वर्गावगीनें वाढतात. ? २ वदली करणें; भदला- 

वरकशी वरकस इ० पहा. बदल ( कारकून, मामलतदार, अधिकारी इ०ची ); नवेंजुने. 
1) वगणी, वंगेत--खी. ९ वांटा; हिस्सा; विभाग (ऽत्येकाचा, 


बर्कीण--ली. नौकेचा एक प्रकार. ी र रसी 
वके--न, (उत्तरकों.) ३० हात लाव व आ हात रंद (किता |ससुदायांतून एका सड )- य बत्तीस तीन आणे । वग. 
५० फूट%१२॥ फूट) जमिनीचा तुकडा. | ताचे आलें नाणे । !-पेमा. २ दर; किमत; पडणारे पेसे; आकार, 
- घर्खे-न. ( चि.) वर्षं, -मताप २.४.१०५. पट्टी. ३ पट्टी करून जमा झालेला पेसा; फड; निधि. विग] ०दार- 
- चर्खर--पु. एक हत्यार, वस्तरा. ' छुरिया वखर परजिती । पु. १ हिस्सेदार; भागीदार; वांटा उचलणारा. २ वगणी, आकार, 

सिंह दांत नखे विदारिती । '-खिषु १.१.१०५ ` कित रणाय) माह सभासरः 
चर्खाओ--प. (अ.) वर्षाव; वृष्टि. ' बीं देवों पुष्पवर्खाओ वचेस्‌ , वचेस्व, वचस्वता "नली. १ विद्या, अधिकार 
केढा1?-दिद्ठ १०८४. [सै वृप-वपे्‌] इ० परत्वे महत्त्व; प्रसुख्य; श्रेष्ठपणा. ३ तेज; प्रमा; सामन्य, 
३ ( निंदार्थी ) वरचढपणा, [ सं. ] यचरुथी-वि. १ वचस्व अस- 


च-प. १ तुकडी; संघ; समुच्चय; गट; जात; एका संश | रा, २ वरचढ; अरेराव. 

खालीं येणारे अनेक प्राणी किंवा वस्तु. डदा० ब्राह्मग-दास-मत्स्य क र 

_घान्य-वरगे. २ (शालेय ) इयत्ता; अम्यासक्रमाचा विभाग. चर्चीछ--बि. वरकड; वरचिलें पहा. “ते अचिली म्हणुनि 
३ (.व्या.) वर्णाचा समुदाय, गट उदा० कवगै, चवगै इ० ४ वर्चिल सत्तमांनीं। › -आ गणिकोद्धार १२. 

(गणित) युण्यांक व गुणकांक एकच कल्पून गुणिळें असतां होणारी वजे-ावि. ( प्रं.) वजयं. ९ वगळलेला; समाविष्ट न केलेला, 
अंकसख्या. उदा० आठाचा वगे ६४ (८५८). ५ मत; दर्जा. २ टाकून दिलेला; फॅटाळलेला. [सं. ] ०द्विस-वार-पु. 
 क्वैद्यांचे अ-व-क असे तीन वग असतात. !६ ग्रंथांतील जीं ल्हान १ धार्मिक आचार, संस्कार इ०ला निषिद्ध दिवस. २ प्रयाण, 
लहान प्रकरणे तीं प्रत्येक; ऋमवेदांतील अध्यायांतील पोटविभाग; |नवीन कामाला सुरुवात ६० महत्त्वाच्या गोष्टींना अशुभ दिवस; 
विशिष्ट ऋचांचा गट. ' वगे ऋचा, श्रतिस्मृति। '-दा १२.८.१६५, | घातवार वर्जे( जि )णै-उक्रि. १ वगळणें; समावेश न करणे, 

७ थवा; रास. ` ते देखतखेमो जळतुसे उभा । वगु अविद्येचा । |" वज्चुनि वृषासि मज निज कटकींच प्रथम ने। ' -मोकणे ३५.९. 

-ऋ २३. [सं.] आमद, बभरफत-ली. (कारुनी) या|२ एकटाच राहूं देणे; लक्ष न देणं. ३ बाहेर टाकणे; टाकून देणें. 

सद्रांतुन त्या सदरांत घालणें ( दिशेवांतीळ रक्कम इ० ). [वे +| तेवीं मातें जाणे तो संकह्पीं । वजञुनि घालिजे। ' -ज्ञा १०.८०. 
फा. आमदू ( आगत) व रफ्तू ( निगेत )] ०घन-पु. (गणित ) | ४ त्याग करणें; सोडणे. ` प्रीति नाहीं राया विली ते कांता । 
घनाचा वे. ०मूल-ळ-न. ( गणित) ज्याचा वगे केला असतां |परी तिची सत्ता जगावरी । '-तुगा १६७५. ५ परिपाठ सोडणे, 
मूळ संख्या येते ते. उदा० ९ चे वर्गमूळ ३. ०्वस्तु-खी. (बडोदे) |यंद करणे. “ येगे जाणे कांहो वर्जिळं। '-लावणी. ६ मना करणे; 
समस्त्ररूपाच्या जिनसा ज्या एका वर्गात मोडतात त्या वर्गापॅकीं | प्रतिवंध करणें. “ या रात्रीच्या ठाई । श्रीकृष्णाजवळ . काज कांहीं । 
प्रत्येक जिन्नस. -जनि, परिभाषा १४. ०समीकरण-न. (गणित) | ऐस बहुतांहीं । वरजिले त्यातें । ' -रास १.२२२. ७ निषेध करण 
ज्या समीकरणांत अन्यत पदाचा दुसरा घात म्हणजे वगे असतो | निभैत्संणे. ' तव राजपत्नी येऊनि जवळी । बजी आपुढे पतीते।' 
तें; (इ. ) काडेंटिक इकेशन. वर्गावर्गी-खी. १ वर्गाप्रमाणं घालणें. -ुच ७.२४. [ सँ. वजेन ] वर्जन-न. वजेण्याचा व्यापार 
वगीकरण; निवडानिवड; प्रतवारी, २ वदली; भदलाबद्छ. |वजेणें (सव अर्थी) पहा. [ सं. ] वर्जनीय-वि. वर्जन करण्यास 
वगित-ब्रि. वरी केरेडी (संख्या). यर्गी-पु. (गो. ) वर्गोतीलं, योग्य; त्याज्य. 'वर्जावर्जी-खी. गाळागाळ. ' हा वर्जा 
कुटुंबांतील घटक.-गोमांतक रीतिभाति ९. वर्गीकरण-न. वग | करण्यासेबंधी कायदा. ? -ईमू २५२. [वजे द्विः] चजित-ि' 
पाडणे; निरनिराळीं सदर करणे. -संपू १.१. वर्गीय-वि. १|वर्जिलेला. वर्गेणे पहा. बजिता-वि. निवारण करणारा. “कोणी 
वर्गाचा; वर्गासँवंधी. २ वगीकृत. बिता नाहीं सवळ । ?-कथासा २.२६. वरज्ये-वि. वज 

४, घम. वदली. ' माझा ब वारामतीस होणेंबद्दढ मी अजै | योग्य,अवस्य, शकय. घज्यै स्वर-पु. (संगीत) विवादी स्वर पहा 
केढा आहे.” ०करणे-(कायदा ) योग्य कारणास्तव एका ेंजि-| वर्जोर--वि, कडक. “जोर नतिजा, !-रा १५.३८१* 
स्ट्रेटपुढीळ खटला दुसऱ्या मॅजिस्ट्रेटकडे पाठविणे; बद; स्थानां- | वझार ] - 

ठ ठाः (इ.) नर, वगोवर्गी-खी. विशिष्ट तत्त्वानुसार! यर्ढाणी--वरढाण पहा. 
झाकलेला क्रम, परपरा, मालिका वरे, बाढ (पगार, दर्जा ३०% णे त्रण पदा. 


C-0. Jangamwe angotri 


ष्ण २७५७ > 
ooo _ > वतैक 
र न ठ = >> या 
वणे-पु. १ रंग; छटा. -ज्ञा ६.९७. -एभा १.१२४. २ | येणे; अनुप वर्णाचर्ण 
ह दाग; कधि रक * २ |. अनुप्रास पहा. चणाचर्ण-पु. जात असणें व नसणे; मेदा- 
ह हमाल वर्ग जात ( नेग, क्षय, वरय आणि शूद्र) -ज्ञा | भेद विरहित जात. यातायाती पहा. [वणे अवणे ] वर्णा 
४.९०. ' समाजाचे वेगळाले संघ तयार झारे तेच वै. ' -गांगा म -पु.भब. चार वगे व चार आश्रम ( ब्रहमचर्ये, गाहे , 
२१. ३ (सामा; ) संघ; समूइ; पेय; पक्ष. ४ कंठातून निघ-' f त, क 
क पेद | दून 'नधः ' वानभ्रस्थ व संन्यास ). ` मग वर्णाश्रमासि उंचित।' -ज्ञा ४.९०. 
णारा स्वर; ध्वनि. याचे चार प्रकार-स्थायी, आरोही, अवरोही | [ वणे+आध्रम ] "घर्म-पु. वर्णाश्रमाचे नियम पाळण्याविषयीं 
ब संचारी. ५ (व्या. ) भापेतीलस्वर-व्येजनांच्या मालिकेतील | आझा करणारा धम. वर्णीक-वि. अयोग्य, भलत्याच रंगाची 
प्रत्येक अक्षर. ` म्हणोनि वणेत्रयात्मक । जे हें परत्रह्मनाम एक । ? | झांक असलेलं (रत्न). वर्णोच्चार-पु. उज उच्चार. [ वणे+ 
. -ज्ञा १७.३५३. ६ कसोटीवरील उठविलेल्या सोन्याचा रंग. | उच्चार ] : 


। 
यावरून सोन्याची प्रत कळते. ७ ( अंकगणित ) गुणक; पट दाख- | वर्णणूक--खी. वाहवा; वणन; शिफारस; गुणगौरव. [ वर्णणे ] 


दाय अकारि मक यापूवी घातडेला अंक किंवा अक्षर. वर्णणे-उक्ति. ९ वणेन, युण-कथन करणे; वाखाणगे. २ गुणधमे, 
(इं.) कोशफिशंट. [सं. ] ०क्रम-पुः अक्षरांचा कम; अकार- । स्वरूप, खाणाखुणा इ० ची माहिती देणे; हृढीकत सांगणे. [स 
विल्याचा.कम ०खतुग्रय-न. चातुवेण्ये; ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वणेन.] च्णन-ना-तली. १ स्तुति; अंसा; गौरव. ‹ म्हणौनि 
इर या चार जाती. चतुध्य पहा. *चिकित्सा-जलचि-| सद्गुरु वणेवेना। हे गे हेचि माझी वर्णना । ' -दा १.४.३१. २ 
किस्ला-ली. निरनिराळया. रंगांच्या वाटल्यांत ठेवलेल्या पाण्या- | गुणधर्म, माहिती, विशेष गोषी सांगे शब्दचित्र, ' तेव्हां चाण- 
वर सुयैकिरणांचें काये झाल्यावर तें पाणी ओषघासारखें वाप- | कयाची आणखी वर्णना काय करावी ! ' -चंद्रगुप्त ३६. [ स. ] 

, ण्याची पत. (इ.) कमोपथी. °अन्य अपेरणं-न. ( शाप.) | चणनात्मक-वि. वर्णनपरः ज्यांत वणेनाचाच साग आहे असा 
रंगापायन; रंगापेरण. (इ. ) कऋरोमेटिक अँवरेशन. ०धर्म-प॒. | (निवंघ ). [ वणेन+आत्मक ] वणेनीय-वि. १ वणेत, प्रशंसा 
१ ज्या त्या छातीला योग्य असा आचार, व्यवहार. ३ मनुष्याचे | करण्यायारय (वदर); स्तुत्य, ह कोन पज गय 
एक घटक या नात्यानं समाजांतील स्थान आणि तदनुसार त्याची । वर्णिसी पां सभे। ? -ज्ञा ११.५७०. २ चित्रित, लिखित, निवे- 
कते्ये, हक्क व जत्रावदारी यांचा विचार ज्यांत येतो तो. -काणे | दित, करण्यालायक. चणित-वि. १ वणिलेलें; प्रसंसिलेलें. २ 

. षशन्नविचार. “माळा-जी. मुळाक्षरे; अक्षरमाला; मातृका. | जित्रित; निवेदित. [सं.] वणुक-न. ( महनु. ) णेन पहा. 
व्ळेखनशाख्ा-न. ठराविक वर्णाना किवा ध्वनींना ठराविक |° उपमा डोक वणुक। ? -दाव ११. 

संज्ञा किंवा चिन्हें असावीं व ठराविक संज्ञांचे किंवा अक्षरांचे ध्वनि। चशेषष्टी, वणेखट-ठ--ख्री. श्रावण चद पष्ठी. या दिवशी 

ठराविकच असावे हें मत प्रतिपादन करणारें झाल्न. (इ. ) फोने-| द्या ब्राह्मणांना वरण्यांचे वायन देतात. [ वरणा-पष्टी-सटी ] 

टिकत. ०विचार-पु. (व्या.) वर्णाचा विचार ज्यांत केला| नपु, ( राजा. ) वाळ; वरणा पह!.-कृपि ३३१. (अनेक 
जातो तो व्याकरणाचा भाग. ०विपर्यय-विपरयास-व्यत्यय- En) 

व्यत्याल्ल-पु. ( भाषा. ) दाग्दांतील वर्णाची अदलावदल स्थानांतर, नस 

उदा० डोचकें-डोकचे; महत्यूर-महश्यूर, वाराणसी-वनारस. ३०। दु पु. १ मागे; वाट. जिणौनि मनाते । जे वळघले ज्ञाना- 

०विपर्यास-पु. १ रंगाची विरु दता; विरोध. २ रंग उडत जाणे, | आ लय न त ग 

वाइँर होणें. «व्यवस्था-खी चातुवण्ये. ०राः-किवि. १ जात- दारी! महत्वाची खि घरी।? -भाए ६०२. [सं. वृत्त-वत ] 

वार; वगेवार; वर्णाप्रमाणे. २ अक्षरशः; अक्षरानुक्रमाने. "संकर-। बद जरी. (महाजु.) उटी; उद. ' चाढेविण पाठीं 1 

पु. १ मिश्रजात, वंग. हा प्रथम चार वर्णोच्या व्यभिचारापासुन | 5 क तते ऱ्य 

या क | ९ दी. वार्ता; गोष्ट. “ सवै वाष्कळचि वते वितो गे! 
हक व Sn द समोका भे क बाळकीडा २ [स. वृत] 

तकर कहे नये।? -दा १४.१.०६. ०संधि-सः झब्दांच्या इ Mrmr क प. 

च. न Es येणाऱ्या दोन अक्षरांचा सयोग, me | तोलय वां अंमलबजावणी लज मिनार बि र 

“हन; जातीमध्ये समावेश नसउेला, बिण स्थान. | कारी वजमें मापें पाहणारा अधिकारी, -मसाप २.२.३३. ४ जमां- 

र in र नभ ह णे ; [व बंदीचा कारकून. -माञ १८२२. ५ ब्यापारी. [ व्तण | वतकी>, 

कच दरीच्या यगु रग न sis र Ee pen टी ना नगा दरी 

पी) वर्णाचुपाख-पु. (काव्यं) तेच तेच व्यजन 3 


शाको. दै ‘४ ६ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वर्तगीया ` २७५८ 
नावांच्या एका हुषार ग्यान पूर्वी पुण्यास चांगल्या तपकिरीचा ( न )s8 ह पधि. °काळ-इ. ( व्या.) विद्य. 
धदा सुरु केला त्यावरून ) अत्युत्कृष्ट तपकीर. मानीं चाळत असणारा काळ; प्रस्तुत काळ, °पञ्च-न. बातमीपत्र; 

` चंतणीया--पु. ( बडोदे) जागल्या; रखवालदार. ` चौकी | वृत्तपत्र. ०भविष्य-४. एक काळ. कर्त्याच्या मनांत व्यापार करा- | 
पहाऱ्याकरितां पोलिसिचे लोक ब गांवनोकरापैर्की वतैणीये वगेरे |वयाचा आहे परंतु त्यानें अद्यापि त्या क्रियेस आरंभ केला नाही 
लोक हजर ठेवावे. -वाधर्सिहाची शिकार २४; -स्वारीनियम २६; | असा बोघ होणाऱ्या क्रियापदाचा काळ, -म. भा. च्या १६६, 
९५, [ यु. वतणीयो ] उदा० मीं करणार आहे. ०खुत-यु. एक काळ. भूतकाळी आरंभ 

वर्वणु-प. ( महाबु.) वर्तन. ` जैसा वतैणु जैसीं आकृती ।! | लेली क्रिया वतेमानकाळापर्यंत चालत आहे असा अथ उत्पन्न 

-दाब २२. [ सं. वतैन ] होणारा काळ. -म. भा. व्या १६४. उदा० मी केलें आहे. 
. घतणुक--खी. १ वतैन; वागणूक; राहाणी. २ जीवन; | बतेबळा, चर्ताळा, चर्ताचळा, वर्ताळा--पु. वरतवळा, 
आयुष्यक्रम; दिवस कठे. तो काय दुष्ट राजा हो! त्याचे हाता- | वरतवळा पहा. -वाडसमा १.२६८. 
खार्ली प्रजांची वतेणूक होणे कठीण दिसते. ? [ वतैणें ] जामिनी-| वर्ता--शग. वरता पहा: ' दुजा चरण उभारितां। तो गेला 
खी. पंचायतीच्या निक्रालाप्रमाणे वागतील अशी वादातील पक्षाच्या | एकवीस स्वर्यावर्ता । ' -कथा २.७.१५. 
ेहीमंडळीमें दिळेडी हमी, जामिनकी. बर्तणे-अकि. १ वागणे; चू्ि-ती--सी. १ दिव्याची वात; बत्ती. २ (वैद्यक ) सळई; 
आचरण करणे. -ज्ञा Lo पुत्र वते दाक ।' २ राइ; | क्ती. हिचा उपयोग छियांच्या शुहयेद्रियांत औषध घालण्यासाठी 
सा, न न ही i न कः सळ | होतो, ३ ( गर्भाशय इ० चे ) छिद रुंदावण्यासाठीं केलेली कापसाची 
बतेती णक उ डे \ ३ मी भस i | बळी; विस्तारक, [ सं. वत्ती ] ` 
रूढ असणं ( चाल, , ७ (काव्यांत ) घडणे; होणे-ज्ञा व्य) दोन्ही हाताची सकर स 
१.१३७. ¦ एकचि बैला आकांत । ' ५ उपस्थित होणें; उद्भ- चतित( करण )--न. (वृत्य ) दोन्ही हातांची मनगटे आइ 

वणे "त तिक [सं. इत] ट ल. चित करणें व दोन्ही हातांची बोटें व्यावर्तित परावर्तित करून हात 
ह र्मी ४१° . स. तप, चतन मांड्यावर ठाकणे. 


न. ९ वागणूक; आचरण. “ नव्हे आणि वतैन। ऐसें पे तें। ?.-ज्ञा 
१ A २ राहाणे; नादे; अस्तित्व, ब्यबसाय; | वतुळ, चतूळ--न. ( भूमिति) ज्या आङगतीचौ मर्याद 

| उती विके साधनः ` यदवा उत दन । जीविङे वेके । | वत्ररेषेनें दाखविली जाते, व जीमध्यें असा एक बिंदु 

` १७.३३९. [ सं. ] बतेनीय-वि. ( एखायाः कामाला) छावः असतो कं, त्यापासून त्या वक्ररेषेपयत कितीहि सरळ खा 
्याजोगा; कामांत शुंतविण्याजोगा, चतेब( वि )रण-उक्रि. ९ |राढिल्या तरी त्या समान असाव्यात अशी आझृति.. "मह" 

' बरैणेचें प्रयोजक रूप. २ ( ज्यो. ) गणित करून निश्चित काणे |" -वि. वारोळे; गोल. [सं. वतुळ ] ०गति-खी. वक्तरेषागति; 
(महण, संक्राति इ० ). ३ (खलांत तपकीर इ०) घोरणे. चतित- वक्रगति. वहुलाकारं गती. (इ. ) कब्हिलिनिअर मोशन. "पाद-. | 
वि. चालविलेरे, वतैविठेले, व्यवस्था केलेले. [ स. ] चती-बि. |उ: न्यासावर उब असणाऱ्या त्रिज्येनें अधेवदुलाचे जे दोन समोन | 
राहणारा; असणारा; वतेणारा. उदा० अग्रवती, मध्यवती, पुरो- | ५ होतात त्यांपैकी प्रत्यक; पाववतुळ. ` क्षितिज आणि खसे 
बरती इ० स्तिक यांच्या मधे अंतर वहुंढपादाइतर्के असतें. ? -मराठी ६ 
. ` चतबान--पु. ( मतैवानवद्दळ चुकीने) बरणी; रांजण. 'गञ्चास उ. ४ २१४. ०मध्य-पु. मध्यविदु पहा. ०मय-विः गोला" 
अवरेना अशी भुरे असेल तेथे गच्चीघरें कलन थोरथोर कांचेचे | तिः गोलीय. (इं. ) स्फेरिकछ. बहुछा( ळा )कार-उ' १ १. 
वतैबान, झोलमाउ मडबीं आणून त्यास मजबत वसक करून त्यांत नाश; फन्ना; उध्वस्तता. * परचक्रानें गांवचा आणि शेत 
'तेळ तूप सांठ्वावें. ' -मराआ ३२. [ अर. मर्तान्‌ ] ह्यांचा अगदीं वतुळाकार केला. ? २ पूणपणे खलास, खे, थ 

वतेमान--न. १ वस्तुस्थिति. * ऐसे असतां वतैमानीं । | अगदी अकिचनता. -वि. वाटोळे; गोळ. 

` शुच १.७१. २ बातमी; हळीकत. ' व्हर्जिनियाकडीळ कांही वर्त्म--नपु.- १ मागे; वाट. “कीं दावी वत्मै जसं परमतृपित 
वतेमान कळत नाही. !-पाव्ह १०२. ३ वृत्तांत; कथा. ' मागां जो पांथ त्या सदना ।*-मो अंबरीषाख्यान ( नवनीत ९. २९ ) 
समप्रेअवतारवतेमाने ।?-सप्र २.१. ® वर्तमानपत्र पहा. -वि.| २ डोळ्याची पापणी. [सं.] वर्त्मावबंध-प. पापण्यांचा 
.१ चाळू; विद्यमान; इयात; अस्तित्वांत असलेला. ' के० रावसा | ताठरपणा. की : 
ब्‌.अप्पासा वतैमान असतां सेवकासमक्ष चर्चा केली कीं...'-इसं | चदळ--खी. १ त्रास, उपसगे. बरदळ पहा. _ ९.ब१९ अ 


i 
1 
4 


* ८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : | 6 


वदीवर्द २७५९ 


ख्कननत्च्क्क्क्क्च्कच्च्चाचाक्न्क्क 2. सट कडे "“ बर्याळी 


>-->---- 
Ee 


` हातचा सात व विस्कुटें झोडून श्रीशंकराचार्याशी वदेळ घालीत च त्य न्न शि ज्र 
बसण्यांत कांहीं अथे नाहीं. ' -आगर ३.१४२३. क्षीरी 17 _पर ह पहा. “ वाणी शिखरणी बपेतो 
ईइ-वर्दी--वरावदे पहा. | Be स 
य ख ण जुड. TPT | वर्वेडणे, वर्वाडणें, बचे( बाँ )डा--ओरवाइणे, ओरबडा 
Dh ल of OTT मतयर han बळें गाल सर्वांग तो ववेडीतो ।!-राक १.५. ` 
, निर्वाह. पा चालला. ' २ देवः असार; व्यापार. . चम--न. चिलखत; कवच. [ सं. वर्मन्‌] वर्म-मो-क्षत्रिय 
ी घान्याची दोवदा होती. [वर, वरच्यावर ! ] | नावापुढे लावण्यांत येणारा प्रत्यय. उदा० कृष्णवर्मा. 
'चदांचळ--डी. ( चांभारी, कों. ) पायांत वहाणा अडकण्या ।वर्म चर्म छेद्णे-( कवच, कातडी यांतून पार खुपसणे ) आंत 
साठीं असळेली पायाच्या घोट्यावरची रुंदर पट्टी. वर्दावळीर्ची पर्यत, आरपार भेदणें. ( छ. ब शब्दशः ) र 
दोन्ही शेवटें कातड्यामध्यें घालून शिवतात. यभन. १ नाजुक, .हळवा, दुखरा भाग. २ (ल. ) नाजुक 
चीख. १ «करी पोषाख. २ सरकारी गणवेष. (ई.) जागा;मर्म. "वमी खोंचळा रुक्मिया। -एसस्व ६.४४. ३ ज्याचा 
युनिफॉर्म. [ हिं. ] , उल्लेख केल्यास राग येतो अशी गोष्ट; विंग; जिन्हार. ४ रहस्य; 
` वर्दी--खी. १ भेटीस आल्याचा निरोप. “ जानकीवाइँची | तत्त्व, सार. -ज्ञा ५.९६." तो आत्यतिक क्षेमाचें वमे । भागवत- 
वदी त्यांना अगोदर पोहोचली होती. ' -इप १३. २ बातमी; |धमै उपपादी ।  -एभा २.२७७. ५ मख्खी; खुबी; गुह्य. “देव 
खत्र. " पाटलाला कंदी वर्दी मिळाली नाहीं. * -के १.७.३०, |सख्यत्वें राहे आपणाशी | हें तों वमे आपणाचिपा्सी । ' -दा 
३ (बडोदे) हुकूम; आज्ञा. ' कारखान्याकडे समजण्याकरितां ४.८.१२; -अग ५.५०. ६ वळी पडण्याचे, वश होण्याच साधन, 
वर्दीपुस्तकांत हुकूम काढणे. ? -ऐरापुप्र २.५. [ हिं. ] ०पुरुतक्क- |“ वायकांचे कमे म्हणजे दागिने. ? -शारदा ३२. ७ महत्त्वाची 
न. हुकूम लिहून ठेवण्याचे पुस्तक; ( इं. ) आडंरवुक. ` उभय गोष्ट. | सर्वे काही मे आणि कर्माऽकमै । चुकलिया वरम ब्ययै 
खाशांचे वर्दीपुस्तकांत हुकूम काहून... ? -ऐरापुविवि २०. | जाती । ' -रामदास, स्फुट अभंग (नवनीत पृ.१५१ ) bs ] 
 वर्ध्दा( घा )पन---न. १ वाढदिवस; जयंति. २ या दिवशी ०कमे-न. १ उखाळीपाखाळी. " हांसोनियां कादिति उती a 
करावयाचा विधि. [ सं. ] -आ उमारमासंवाद १. २ दिर; व्यंग. ( बहुधां 
वर्धक-- वि. १ वाढविणारा. २ उत्क, भरभराट कर-| प्रयोग, उदा वर्मे कम ). र ना तिदित 
बिणारा, [ सं. ] वर्धणे-अक्रि. वाढणे. वर्धन-न. १ मोठें होणे; णारे (भाषण ) -ज्ञा १ So न ब 
वाढणं; वाढ. २ भरभराट; उत्करं प्रगति. ३ ( वैद्यक ) अंगाची सुक्तासी व्यथा उपजेना ।' -एभा ११.४६७. जच 
; चद ; र्य : -|जाणणें £ -अस्‌ ५.५०. वर्मी-वि. १ ममेभेदक; बॉचक; र 
उष्णता वाढविणे. सप्तोपचार पहा. -वि. ( समासांत ) वाढ - र र दग यग, दोष जाणणारा. ३ गढ, 
विणारा; आविक्य करणारा. उदा० विषयवर्धन; वीयेवर्थन; वालः | णें ( भाषण इ०); २ मम, वि तीचे ); 

न , | ममे, रहस्य जाणणारा ( एखाद्या धंद्याचे, यत्राच, कृतीचे ); तज्ञ. 
वैन इ०. [ सं. ] चर्धनीय-वि. वाढण्यास योग्य, लायक; | ममे, रय सिक, आला अये, रहय जाणणारा ( एखादा रय 
वाढविता येण्यासारखा, [ सं. ] वर्धमान-वि. १ वाढता; मोठा || मश क टी पष गोडी, हि अगार; गमे काढ 
होणारा. २ भरभराटणारा; उत्कपै पावणारा. we उ असा “वर्मी पुरुषास चौघामध्ये समाकंप सुटतो. 
स क (८) न म ीया 
°पिपळी-ख्ी. एक औषधी योजना. पहिल्या दिवशी एक परम पहा. ' सखियेचिभां बोला वंशी । ते 
भाग, दुसऱ्या द्विशीं दोन भाग, अशा प्रकारें पिंपळी खाण्याच|_ नांची बाळी । ? -शिछु २२७. 
कांही दिवस चढवून तशाच क्रमानें उतरवीत आणणे. प > वध--वि. १ निवडण्यास लायक; योग्य; अवश्य. २ मुझ्यः 
खोकला, क्षय इ० रोगावर हा उपाय करतात. ०संयुक्त हस्त" प्रधान; शरेष्ठ. ' जयजय आचारां । समस्तसुरवर्या ।  -ज्ञा १४-१- 
३. ( तत्य ) इंसपक्ष हात पाठीला पाठ लावून ठेवणे. बघे [से जपण-ने. शरष्ठपण. “ देऊनि पुंडकिश्च वयेपण । '-दावि 
भानातर-वि. ( शाप. ) फांकणारा; पसरणारा ( ककरण )- व ३१६. वयो-बि. स्वयंवर करणारी ( कन्या ). ` जे तुर्या वये 
डायव्हजेट. वर्धावर्णे-क्रि. (कों.) चढविणे; खुलविणे ( मुलांस )' बर्या इगुणगुणमया आत्मसा-ु्े यां ' -सुरा अयोथ्या १०१. 

ऱ्या -वि. वाढलेला. वर्थिष्णु-वि. वाढणारा. वर्या स ऽ 


'घाच--यु. ( ब. ना. ) ल्म गण्यापूर्वी नववा |( प Se एक औषधी. 


गेवरीकडे सूचना करण्याकरितां जाणारा महुष्य- वरथावा पहा ययीळी--खी. वराळी पहा, 
| रसघांवणं ] चधांचा-वरधावा पहा, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घदिळी २-0 “Riek ह. 0021. वऱ्हाड 


Wr 


RN i र ह च “yw न § | 
घरिली--खी. (बे. नेमः ब्त. [ वषे ] (छ. ) वर्षाव करणें; फेकणे ( वाण, फुलें, गारा ३०), | 


वर्ष--न. १ संवत्सर; वारा महिन्यांचा काळ; साल. .२ |“ तेथ वाणवंरी धचुर्थर व्षेताती निरंतर । ' ज्ञा १.१६६. वर्षी, 
दांब्सरि$ श्राड; वर्षेश्राद. ` सारी वषे परयागी प्रभु पदनिरतां |वष[काल-क्रतु-खरी.प. पावसाळा; वर्षु. -ज्ञा १५.२८५, 
त्यासि मेटोनि तारी । › -मों रामायणे २१. [ सं.; तुल० फॅजि. | वषाच. १ पाऊशः २ दृष्टि; फेकणे; भडिमार ( फळे, फुले 
बेसे ] ०गणना-खी. वषे मोजण्याची पद्धत. याच्या सौर व चांद्र इ० चा ) बषित--वि. बृष्टि झालेला ( ल. व शब्दशः). वर्षोष-. 
अज्ञा दोन गणना.आहेत. ०गांठ-खरी. वाढदिवस. ( पूवी दरसाल वर्षाव पहा. “ वाढावयालागीं पुढती । सरसावली द्रौपदी संती । 

` जन्मदिवशीं दोरीला एकेक गांठ देऊन त्या गांठींवरून वय मोज- जैपा मेष वर्षान मागुती । वर्षोंव करीअद्भत । ' -ह ३४.२७, 

. ण्याची चाळ असे ). ०घात-खी. वर्षाचे सामथ्यै वषैफल| वर्षे-पु. आये पुराणप्रथेप्रमाणे खंडाचा विभाग. हे पुढील 
(माजञबी व्यवहारावर परिणाम करणारें). ( क्रि० जपणे सांभा- नऊ आद्देतः-कुरु, हिरण्मय, रम्यक, इलावृत्त, इरि, केतुमाला, 
छणें ). [ वर्ष+बातु=बीयै ] ०प्रतिपदा-जी. चैत्र छद १; द्राव, किन्नर, भारत. [ स॑. ] 
गुढीपाडवा. ०फल-न. ज्योतिषाच्या आधारें नव्या वर्षात घड- 
णाऱ्या गोष्टीचें केलेलें भविष्य ( पाडव्याच्या दिवशीं हैं चाच- 
तात); वषैभविष्य. ०वीण-वि. वर्षाला विणारी ( गाय, म्हैस ).| . ; 
उचरुद्धि-ली, एकाच राशीत गुरु राहतो तें वषे. ०्खण-प.| चऱ्हा, वऱ्हाय--उ. (अप. ) वराह. * मच्छ कच्छ वरह 
ल्झाला वषे पुणे होते त्या प्रसंगीं जांवयास दिलेली मेजवानी, आठविना कोणी । ? -दावि १५४. 'वसुधरा कुवडेली। वऱ्हायाची 

` अहेर इ०. वर्षैल-खी. वतन इ० उपभोगण्याच्या पाळीचे | दाढ कसकरेळी । ' -दिश्यु ५४१. [ सं. वराह ] 
वषै; उत्पन्नाचे वषे -पु. वर्षाचा वतनदार, पाळीदार. वर्षाचा| चभ्दाङ--न. १ लम. “सत्त वर्षे जातीं तत्वतां । चितित 
दिवस्र-सण-पु. १ व श्राद्धाचा दिवस. २ वाढदिवस. ३ | होती मातातिता। वऱ्हाड केवीं करावें । › -शुच २५.१२०. -जग- 

' सणाचा दिवस. ( तो दिवस वर्षातुन एकदांच येतो म्हणून ). | न्नाथ, शके १६६९ ग्रंथमाला. २ छमाची मिरवणुक. ( क्रि० काढणे; 
“बर्षाचा हा सण । करावा गोड सख्या आपण । २ -प्रला, | चालणं). ३ जम्रास जमलेली मंडळी, समुदाय. (क्रि० निघणे; 
वर्षादिसाचा दिवस-प. वर्षाचा दिवस अथे १, २ पहा. चालणे; जमणं; उतरणे; मिळणे ). ‹ बर नसता व्यथं वऱ्हाड । शीर 
वषोनकाळ-चषे-करिवि. १ प्रतिवषी. २ अनेक वर्षे ( टिकणे, | नसतां कायसे घड । -रावि१.४४. ४ ( र. ) सुस्या इ०चा कमाने 
इ० ). ` नवऱ्याळा सोडून वायकांनीं वर्षानवषे माहेरीं राइणें| चाळत असलेला समुदाय; मुंग्यांची रांग. [ सं. वर--हाट; किंवा 
म्हणजे वनवासच होय. '-सवतीमत्सर ९४. [वषे आणि (अन्‌) | वर+आाड ] स्ह ० वऱ्हाडास घोडे गेलें तरी त्यास करड. =दुदेवी 

` वषे ] चर्षायु-वि. (खा.) एक वर्षे टिकणारा. कापसाची एकजात. प्राण्यास सर्वच ठिकाणी हाल. ०शोष्टी-ल्ी अव. १ लासेबंघीच्या 
वर्षास( श )न-न. वार्षिक नेमणूक; उदरनिर्वाहासाठी ब्राह्मण | गोष्टी, गप्पा, हकीकती. २ पोकळ प्रेमाच्या, सेवेच्या गोष्टी; 
इ०कास भ्रतिवपी नियमाने घन, धान्ये इ० देतात तें ( याबद्दळ |वढाया. ०घर-न. लग्नघर; वऱ्हाड उतरलेले घर. ०टक्का-ऽ 

चाकरी करावी लागत नाहीं). २ दरवषी करावयाची गोष्ट, देण्याचे | ल्मांवरचा कर. वरडाडणी-डिणी-ज्ञी.अव. लम्ासाी जम" 

" द्रव्य इ० ' तंव इंद्राचे वषांसन । प्रतिवर्षी करावें हवन । ? -कथा | लेल्या स्रिया. ( एव. बऱ्हाडीण ). “ नेटका वऱ्हाडी पुढें चालला! 

४.५.९३. वर्षासनदार-प. वर्षासन असणारा माणूस; नेमणूक | व-हाडणी हासती सकळा । ?-ह २४.१०८. वऱ्ह!ड णः अकि 

'दार- वषिळ-पु. पालंखवारा. -आडिवऱ्याची महाकाली (अस्ता-| १. विवाहसेस्क्रारेविरिष्ट होणें; लग्न होणे ( नवरानवरीचें). १ 

हा 0: वाज पहा _ अधिळ्वार- नि, वर्षाच्या पाळीचा | विवाइसमारंभांत वऱ्हाडी लोकांनीं निमझ होणे. ३ ( छ.) मेज 
हक्कदार. वर्षोगणति-खरी. वर्षात, वर्षोनीं मोजणे. -क्रिवि. वानींत, आनंदाच्या गोष्टींत अगदीं तहीन होऊन जागें. वदी 

, वर्षानी ( सोजणें इ० ). वर्षोचर्ष-न्रिवि. १ कित्येक वर्षे, वं |  डीक-पु वोलावणे; आमंत्रण, पे परिसतु आद्दासि निकियापरी । 

_ पर्यंत. २ दरसाल. व्सेल-खी. वषेळ पहा. ˆ _ ` | तेचि वक्तृत्वा वऱ्हाडीक करी।?-ज्ञा ९.२३८. वऱ्हाडीक- 
ज वर्षे--प १ वर्षाव; दृष्टि २ पाऊस पडणे; पजेन्य. * सांगें|का-खी. सोयरीक; लम्नसंबंध. ` तयेने वोधिला अनिस । म्हणे 

` वातवर्षं आतु घरे । ऐसे अप्रच्छायाचि जरी सरे। ' -ज्ञा ५. | आतां करूं संबंध । वऱ्हाडिकेचा । ? -कथा -3.६.११४- ˆ pp 
११४. [स.; ठुल० जि. बेशे ] ०न्ुतु, वषतु-पु. षड्कं वऱ्हाडिका जालि । ! -पंच ६. यन्हाडी-वि- वऱ्हाडात 


वबञ्हा-सु. गुळाचा रांधा निवळण्यासार्टी जमीनीत केलेल्या 
ज्या खांचेंत तो ओततात ती खांच, 


एक; श्रावण-भाद्रपद या दोन महिन्यांचा काळ; पावसाळा. 'वऱ्हाडाकडला (पाहुणा, नोकर, वसमपात्र इ० ). " सीतारवराच्यी 


` चर्षेण-न. इष्टि न्यः [सं. ] घेणे -अ्ि. ष्टके (माने), |काजा । सिडडाड' गणराजा । पुंणमोदक पंचखाजा । पं कच 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


: 
| 
f 
| 


स्स्स या वलांडणे 
आर्धी 1? -वेसीस्व न न २४१2८ पहा. चन्दः । (तत्य ) अग्रतलपाद करून जानु आंतील बाजस घेऊन उर्‌ वळ 
डीण-ली. लासाठीं आलली स्री. वऱ्हाडणी पहा. | विणे.०तारा-प॒.( त्य ) डोळ्यांची दवळ बास वा मे वळविणि 
चऱ्हाड--च. १ जनावंरानें सकाळच्या पहरी उकिरडा फुंकत वलित( करण )-न. (नृत्य ) उद एत नतिक व 
फिरणे; इरड करणे. २ (छ. ) व्यसनीपणाचा क्रम. [ विरड ] उजवा पाय सूची करणे. यांत तरिक फिरविळेछें असतं र 
चऱ्हाडी-वि. इरड करणारा (वेल, गाय). द | वलभा-खी. आवड! -मनच्े. { वङ्नम ] 
` वर्‍ह्ाड-इ. एका आताचे नांव. [ सं. चराटे; सं. विदभे-| वळभी--ली. घराच्या छपरास आघारसूत असलेला वासा, 
वरदातट; प्रा. वराड ] चञ्हाडी-वि. या प्रांताचा, प्रांतासंवेधी. |कडणी, इ० ` वलभीवरी गोळांगुळ । अतिविचित्र शोभती । ? 
` वचरर्‍हाडीण-खी. ( व. ).धान्य उपणतांना भुसा झाडण्याची|-सुसभा २.४२. [ सं. वड( ल )भी ] 
केरसुणी. वलय--न. १ केण; कडं; वांगडी. २अहुलाचार. ३ (प्राणि) , 
वर्‍्हे--शम. ( खा.) वर. ' परिसाचे कसवरीवर्‍हें। जं जे ख्खंशाचा मणि-मणझा. -आणिमो ९७ [सं.] ०द्याहु-य. 
े तं साडेपंधरें। ? -एसा २.४४१. ( आणि.) एखवल्यार्था( टगेम )च्या दोन्ही वाजूवर अघोगामी व 
वळ, वलंडणे, बलंडा-ओलळ, ओलंडणे इ० पहा. शेवट पावणाऱ्या दोन भायां प्रतये. -झचो (क) 
च-प. वेळ. -आदिलशाही फर्मानें. [ अर. फा. विला ] |१९०- (ई-) पन. ०रोग-पु. घञ, चळ्यांकित, बळ- 
चळ--ली. (व.) १ सणाची घडी; खणाळें. 'या वडींत ४० | यित-वि. भोवताली bw ML 
खण आहेत. * २ हात रडून पाय वर क्न मारलेडी उडी. (कि० eo शी यो 
राक ). [ स. वट्‌ ] घ जमीनीवर सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा एक विशिष्ट संघ. 
| चळकर--ली. ( जुन्नरी ) पांघरण्याची पासोडी. [१ तुल० वलव--पु. (वे. ) तोल. ट र 
सं. वल्कलस्वल्ड ] वळवटा--पु. वदिवाट; वळग. “ ही गोट जालियाच वदनद्ष ` 
वळखरण--अक्रि. ( प्रा.) १ विसकटणें; विखरणें ( विशे. होऊन आमलाचा वल्वटा मोडतो. ! -पेद १०.१४२. [सं.बड्‌] 
षतः केस ). २ अस्ताव्यस्त पसरलेले, पडटेठे असमे. [ वळखर ]| चलवटी--ली. वळी; सरकी. * खवटवीत गाल नाहि पडी 
` चळगणे--अक्रि. वल्गना करणे; रिकाम्या गोष्टी करणे. दुद बल्वटी । ! -प्रढा ११५. [ से. वल्मतरदी प्रत्यय ] 
“बिचारितां निजञनिवाडी । कृष्णावीण अयेघडी । इकडील तिकडे| घुळवण, वळवणे, वळवा, बललर, वला, वला 
नव्हे काडी! था वेडी वलगती । ' -एरुस्व १५.११६- | स | शिव--ओटवण ओलवणे इ० पहा. वनि 


वल्गना ] चळचणी, बलावणी--ली. वल्हविणे, वलविगे पहा. वळ- 
बळूगं--न. ( मह्ाच्ु ) लगाम; वागुरा. [स. वल्गा]  |व( वि )ण,_ वळावणे-उक्ति. १ वल्ह्याने चालविणे ( नांद} 
चलंज--प. एक जातीचा मासा. हा एक फुटापेक्षा मोटा|२ ( ड ` अही की ३ व्यवस्था पाहणें, चावि 
असून याच्या सेकर ब शिळन अशा दोन जाती आहेत. (कामाची ).[ वर देवीचा दोठ भेणे 
चळूण--न. (बा. ) बिरुटे टेवण्यासारठी असलेली पाल- व pe सेयं: -मरिक्जाी उ 
खीच्या दांड्याच्या आकाराची वेळूची दांडी. १५०. [ओढ] ओ डे 
चलद्‌, वलुद--प. (चा) मुलग. माणसाच नांद लिहून वळवा वि पट व्य को. कुण ७ 
संबेवार्थ वापा नांव लिहावयाचे झाल्यास मध्यें घालतात: उदा० यास मत्त क ' हेन्रि, १ किनाऱ्यापासून सह्याद्रीच्या 
शुम खान बलद याकूवखान. * सुरज बढ वएू जोशी ज्योतिषी ना चढती जमीन. याच्या उंट खालाटी. “संतू या 
ददार जु, '-वाइसनदा ८५, [ अर, बस, अव. भव ने ते चालतांचालतां कोरलरईकरांच्या सुल्खांत भाजा. ' 
चळंदेज--पु. ( ऐतिहासिक ) हाळेंड देशांतील लोक; डच. _कोरक्ि १३४. २ कोंकणांत या जमिनीच्या एवैभागाला म्हण- 
“या विरहित शामल, फिरंगी, इंग्रज वढेदेज, रामनगरकए पाळे- “डोर खाढाटी असें समुद्राल्गतच्या भागाला म्हणतात. ३ (ङ) 
गार, संदे, विदनुर ,.. आदिकरून संस्थानिक...” “मरांआ ३: पातः १ वरळामठायं ] *कर-वि. वलाटीचा रहिवासी. 
[ हृ डि र्ड ` 8 ७७ EA) वरच गांव. [ ¢ वरला' (1 ` टे - 
ER, दालड, यु. बलदारडच ] चळांडणे, चढांडा, वलाणी-णे, वलाद्ड, चलाः 


- PL] ङ खगो- °) 
वळन--न. १ वळणे; इख; वळन. २( डाः ) वलावण, दळावा, दलाचा 
लाच्या ठिकाणी दोन वददरतुढे करतात तो कोन. यांचे अयनः | डकळ? वलावण, वलाव र क 


तक, भक्षजत्रलन, रपटवळन इ० प्रकार आहेत. [सं. ] ९ऊरु-प डा” ओलांडा इ० पदा 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वलाणी . DD 2 0 ची वल्हंडणं 


[ट अ ----- ——— न्््््््म्म्म्य्््य 


अ ् 


चलाणी--ली. बांधणी; चढवणी. * जाली पलाणा वछाणी। ' 
-उषा ७३.१९. अवआ. [ सं. वलन ] 

चलादांड--प. ओला, कोंवळा दांडा ( तोडण्याच्या 
स्थिदींत नसणारा ). ओलादेड पहा. “ मिरच्यांचा वलादांड आहे. ? 


खपली. ०पक्ष-यु. पंखाना खवळे असणाऱ्या प्राण्यांचा वगे..यांत 
फुलपाखरे, रेशमाचे किडे इ० येतात. -प्राणिमो ११२. वल्कल- 
१ झाडाची अंतर्साल, अंतस्त्वचा. २ यापासुन केळेळें वज्ज, 
“ राम वल्कल 'जटादिक रीती। वेष तो उभय बंधु करीती।? 
घळाव--प.:ओलावा पहा. वामन, मरतभाव ४९. [ सः] न 
चलाघा--प. १ माणसांचा, किंबा गलवतांचा तांडा सुरक्षित-|. बढगणे, चल्गिजणे--अक्ति, वल्गना करणें; व्यथै बडबडणे, 
पणे इष्ट स्थळीं पोंचावा म्हणून अधिकाऱ्याकडून घेतळेला शिपाई, |“ इये वायांचि सैन्ये पाहीं । वत्गिजत आहातो । ° -ज्ञा ११. 
ख्वजमा इ०. पाठबळ. पावणी पहा. २ यासाठीं अधिकाऱ्यास | ४५.८. [ सं. वल्गना ] चइगना-जी. १ वडवड; पोकळ भाषण, 
द्यावें लागते तें दरव्य.:३ वेलवणी पहा. २ वढाई; प्रौढी मिरविण; फुशारकी मारणं. " शशमंडळांत कोल्हा 
-बळी-पु. १ साधु; संत; सत्पुरुष. २ मालक; धनी; पालक. | म्हणतो मी सिह वल्गना करितो । 2-मोकण ( नवनीत ए.३३७). 
[अर.] ०अहदु-प. १ वारस. २ युवराज. “ अली गोहृरचे | [ सं. ] 
पुत्रास बळी अहृद केलें. १-रा१.३६३.० नियामरत-न्यामत-वि.| बट्गा--खी. लगाम. “या टोपा कवंचाच्या भीमा वल्गा 
आश्रयदाता; श्रीमंत ( पदवी ). “ वढीन्यामत रावसाहेब पंडित | उगेचि आटोपा । ? -मोळृष्ण ८६.२५. [ सँ. ] 
प्रधान. ? -रा १०.१६५. [ अर. वली-निअमतू ] ०हद्‌-पु. वली-| जृढ्मीक--नपु. १ युंग्यांनीं केलेले वारूळ. ` शिरला भुजां- 
` -अहद पहा. युंबराज. ' त्याचे पुत्रास बाहेर काढून बळोहद केलें. ? | तरीं झर वर्मीकामाजि नागसायकसा । '. २ वातदोषानें मान, 
-रा १.३६२. ०ह्दी-खी. यौवराज्य. -रा १.३६३. . |यळा, हातपाय इ० ठिकाणीं उत्पन्न होणारा यांठीचा रोग. [ सं. ] 
वली आग-घ, वली कूस, वली खरूज, वल, वलहु--प. वाळ. “ जो भगवदुक्ति जिवती धरिल न पावेल बाळ 
- क्स वळेटं-ते, वळेपार्ले --ओली आग, ओलीकूस | ड़ भया ।  -मोगंभा २.११८, [स.] 
०. , पावा; सुरळी. ' मग वल्लकी काढून । श्रुतिस्वर 
खोत न वळवून नेणे ( गुरे, इ०) वळती पहा." मिरजेचा स ल अ [ र ह | 
3 
द का वलीत करावयास आला होता. '-वाड- बर्ळफ--पु. (ब. ) एक पांढरा दगड. सफेतीसार्टी-हा उगा 
` चलीबाळंतीण--खी. दहा दिवसांतली बाळतीण. [ ओली+ ळून- भितीडा लावतात. द 
बाळंतीण] वल्लभ--प. १ नवरा; पति. | करी तिच्या वदभ सोह 
 चलीस--वि. इवलासा; थोडासा. ` लघु लघु वलीती । ? ळ्याळा । सारुह २.३४. २ प्रियकरः जार. ३ ( सामा. ) मिय" 
-कुसुरा ७६.१३. [ सं. अल्पीय़स ] जन; आवडता माणूस. -वि. आवडता; प्रिय. “ ब्राह्मणभोजन द्वाद- 
चले-इ्हे--न. १ नाव चालविण्याचे लांकडी साधन; नौका- शीसी । भगवंताशी बह्म । -एरुत्ल ४.२०. सिः] वच्छमा-च 
दंड; अवलें पहा. २ लहान अबलें; दांडा. ३ :( छ.) पोहणे इ० | १ पत्नी. २ उपन्नी; रखेली. ३ (सामा. ) श्रिय, आवडती 
प्रसंगीं हात, पाय,इ० शरीरावयव. [ सं. वळू] ०करी-पु. बल्हृः| पो वक्षमा मी कांठु। ऐसा पढिये । ' -ज्ञा १२.१५६ [स.] 
विणारा, नावाडी. वर्लरी--ली. वेली; वेल. ' ते वक्री होशि महाविखारी। 
चले-उद्व. आज्ञार्थी रूप. (व. ) आरोपाः त्वरा करा. ( याची |-सारुह ३.१३०. [ सं. वही ] का 
दुसरीं रूपं येत नाहींत ). “ बळे, आपणाला आणखी पुष्कळ काम | वल्ली, वल्ही--पु. १ साधु; वली पहा. “वही पीर पैगंबर! 
आहे.” वल्हा-रहे प, | -दावि ४७४. २ विक्षिप्त, विचित्र, स्वच्छंदी माणूस; वेडापीर. 
वळे--वि. ओले पहा. ०अंग्-न. (लहान मूळ, आजारी |* साक्रेटीस हा अथेन्स शहरांतील एक विलक्षण ब्यक्ति किबा बही 
. 'माणुस, नवीन बाळंतीण हच ) नाजुक शरीर. “ बाळंतिणीच |होऊं लागला होता. ? -साक्रेसं ८. [ अर. वली ] रि 
' वहा दिवस बरे अंग असतें. ०कोरर्डे-चाळळे-न. १ ओठें-|. वर्ली-_ज्ी. १ वेली; वेल.-ज्ञा ६.१२. “ यमुनेच्या ति ] 
. कोरे लांकूड. २ (ल. ) खरीं खोटीं विधानें. झाडे वक्षवह्ली । ? -तुगा ४६, २ ( गणित ) श्रेणी; माला. I 
बल्क नपु १ झाडाची साल; त्वचा; वल्कल, “ ्ञाली | चढी--लरी. (गो. ) खळी. णी 
चब्दवाणी, 


तपो ठ स्वीकरुनि वरक तापसी ते तै ।'-मोवन १३.३०. वल्हंडणे, वल्हंडा, वब्हांडण, वल्दांडा” 
३ माशाचे खवळ, खक. [ सं. ] ०पणे-प. (शाप.) सतरा; | वल्दार्ण--ओळ्डणें, ओरुडा इ० पहा. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ इश्माखाडीं. असलेला. चशता-ली. अधीनता. (समासांत ) 


कारणाने; स्वामित्वामुळे; सत्तेने. ( सामा. ) योगाने; सुळे. उदा 


हत्दविणे २७६३ | बत 
1-२. 
वढ्हविणे, वस्दाटी-ठी, वल्हाविर्णे, 
वब्हेकरी--वलविणें, वलाट-टी इ० पहा. 
वब्हा-ए. (प्र.) वल्हे, वडे पहा. वल्ही-खी: लहान | वळवील 


वल्हविण्यास फार हलकी असते. यः सपक भुर का धवे, अर 
वरदा, वदद, वल्हेवल्हे उद. जलदी, चटदिी, चला, * जो वद्य न होय महादझा। तो हो अचा सायी. 
आरोपा याअर्थी प्रेरकत्वेंकरून प्रयोग. [१ सं खडु; आ. लहु-|वधुवरे इ०कांच्या राशींचे आनुकुल्य; पत्रिका जमणे. वझ्यकर्ण- 
बलहा वणेव्यत्यासानें ] ०करण-भाग पाडणे; आग्रह करणें. |वशीकरण (अप. ) पहा. * आकळ सांडून परती । लोक वश्यकणे 
वश्हाण--अक्रि. ( व.) निवणें; थंड होणें. करिती ।? -दा १५:१.९. £ 
घर्हो--प-( महानु.) वळु. तथा तोचि आवृत्ति सेवी तरी| वंश--पु. १ कुल; कुटुंब; गोत्र; वग; जाति. ' तंत्र यदु- 
बल्हे आंतु पडे । !-दृष्टांतपाठ ७७, वंशाची वेळुवनें । वनवावी .असती । '-भाए ५३. २ प्रजा; संतति 
ववंडा, ववंडेकरी, वेवणे, वेचरा; वेवरी, वंबळा, |३ वेळ; वांद. “त्वं घाडिळे राब नापिकाते। चढे गोपुरी तो 
वंवा, वर्वांडा, वयाळणी, चवाळाणे, यंची--ओवंडा,| धरी वश हाते । ' -सुरा युद्रकांड ७५. ०कांति-न. (सराफी ) 
ओवेडेकरी इ० पहा. . |एक प्रकारचें माणिक रत्न. हें दुरून पेटलेल्या आगीप्रमाणे दिसतें. 
वचण--ल्री. ओवणी; शुफणी. ' अक्षरी मोत्यांची ववण ०्चरित्र-न. वंशावळ; वेशाचा इतिहास; कुलवृत्तांत. ०च्छेद्‌- 
साधुनी. हो। '-प्रसा १०९. [ ओंवणें ] ` | पु, १ कुलाचा नाश; निसंतान. २ वांबू फोडणे, तोडणे. ०ज्ञाळ- 
ववर--न. नत्रदंपती; ओवर; वधूवर पहा. “ ववर जाऊन|चन-पुन. वेळूचें बेट. | यदुवशवंशजाळी । वाढली श्रीकृष्ण कृपा- 
विड्या तोडतात. ? -मसाप ४.४.२५६. [वधूवर ] जळीं 1? -एमा १.२३२. ०परंपरा-खी. कुळांतील लोकांची 
वचसा --अक्रि. ओंवसणे पहा. संक्रांतीच्या दिवशी .सुग-| माठिका ( पुवेज व वंशज यांची ); कुटुंबाच्या मागच्या व पुढच्या 
डाचीं वाणं वांटणें. [ सं. उपासना; म. वसा ] पिढया. -क्रिवि. एकापासून दुसऱ्याला अस वशातल्या परत्यक 
वव्हंण--न. वाढणी; वाहणे. ' उष्ण ना शीतळ ऐसे । झृग- पिढीला प्राप्त होऊन; पिढ्यानुपिढ्या. ०पुरंपरागत यात 
जळ वव्हणीं असे । '-गीता २,७१३. [ सं. वहनि ] जि. पिढ्यानुपिढ्या चाखत आलेले; आनुवंशिक. pas 
वश वि. १ आधीन; अनुकूल केलेला; ताव्यांत, कह्यांत पहा. °पाञ्ज-नः वांबूची परडी, टोपली इ०; शालः Rs ; 
आणलेला. (क्रि० करणें ) “चश करी मन्मथ सकळाला । पण संपादन । कुष्णासी वेशपात्रदान। '-एर्स्व१ ६.१५८. रोचनाः 


` तो हर जाळी त्याला । '-सौमद्र. २ गंत्रतंत्रांनी मोहुन, भारून |लोचन-क्षीर-क्ीरी-खीन. वेळूच्या पोटांतील पिठासारखा 


राकडेळा, झुरळ पाडलेला. [सं.] ०क्रिया-खी. १ त्त्रा ओषधी पदाथै. वेळ 3 पया दातच 
सारणे, मोहून टाकणें; वशीकरण. २ ताब्यांत ठेवण्याचा प्रकार; पेशव्यांची ही बंशवे शुड क त न 
स्वाधीन राखें, ०चती-वि. आज्ञेत वागणारा; वश असलेला. अलगुज; पावा; सुरती! वेष. “व ग . जाची र "गद 
* तेयहि विवेक परमार्थी । त्याचा वशवर्ती मी असे। ! -एभा ०क्षय-य. जत व होणारा, येणारा. याच्या 
२०.१६९. चशंगत-वि. स्वाधीन झालेला; शरण आलेला; या जक प बाह पे 
कुळघमे; फुटंबपदधति. -झञा १.२.४५- चैशाँकुर-प. १ वंशांतील 
एकलती व्यक्ति; ज्यावर सवंध वेशाची वाढ अवलंत्रून आहे असे 
मुल. ¢ ह्वा एवढा वंशाकुर उरला ( राहिला ) आहे. 2 २ कळकाचां 
कोंब; धुमारा. [ वंश्+अंकुर ] वेश्याचुचरित-न. २ 'पिढाजु- 
पिढया, वेशपरंपरा आळेली चाल, रीत. २ वेशवळ; वशद: ३ 
कुळाचा इतिहास. [ वेशन' अनुचरित )ः शालि देशा, 
वशिता बोलिजे सिद्धांती । ? -एभा १५.४२-, बशी-दि. १ वि क ही rs 
द्य स्वाधीन असलेला; संयमी. २ आधीन असलेला; परतंत्र. ल्यांची यादी स rr | शिक 
करणं. १ मेर दि सापनांनी वश. करण्याची विद्या (वि. बंशी वंशांतील, २ १० | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वशता. चशंचद्-ति. आज्ञा, स्वामित्व मानणारा. ब॒शात्‌-शभ- 
(समासांत पूर्वप्दी दुसरा शब्द असतां उपयोग ). वश असल्या- 


काठवशात्‌ ; दैववशात्‌; द्रव्यवश्ात; एतद्व्शात्‌ इ° बशिता, 


वरित्व -खीन. शिवाच्या अश्महातिद्धी पेकी एक. यढ संस्कारांनी 
ही प्राप्त होते. अश्महासिद्धी पहा. ' माजे धर्म जेय वश होती 1 


बरार २७३४ चसणे 
= SS अअ 
« बंशी नादनटी' तिळा कटितटीं खोवोनि पोर्टींपर्टी । ' -वामन | _.चदेळी--खी. १ RT करणारी खी. २ ल्या 
वनसुधा ४.३१. -वि. १ वशासंबंधी; वेंशिक. २ वेळूची केलेली. | नंतर पहिली पांच वर्षे मगळागारी ३० मताचा वसा असलेली खत्री; | 
चंशीक-बि. वंशपरंपरागत ( चाल, रोग इ० ). बंशीय-वि. [वसा ] Pode 
बंजञांतला; वंशज. उदा० राजवेशीयः युस्वंशीय, मातृ-पितृ-| वद्यतनामा-_उ. रत्युपत्र. वशियतनामा पहा. | खंडराव 
वंशीय. वैद्दय-वि. १ वंशाचा; वंझिक, २ कुलीन. [सं-] (रास्ते यांनी मरतेवेळेस मी जवळ नसतां वश्यत्लामा केला त्यांत 
` ब॒शाट--नवि. ओशट पहा. “ वशट गोड खाल्याने पोराचे | मळा मुखत्यार लिहून ठेविलें. '-भाअ १८३८. [ फा. वसीयत- 
पोटांत एखादा रोग उत्पन्न होईल. ?-वाळ २.१८२. नामा] - - 
चशं(रि)ड--न. बेलाच्या मानेजवळील उंचवटा, भावाळु:| खइयी-खी. वसवी पहा. 
कोळे. [ सं. वृषस्कंध ] - यषट्कार--प. १ हवन; यज्ञ. २ अर्भीत आहुति देतांना 
बशा--पु. दोतकामावर देखरेख करणारा, शेत राखणारा |म्हृणावया एक मंत्र; वौषटू शब्दाचा उच्चार. ३ (ख. ) जाळपोळ; 
इसम; शेताचा रखवालदार. साणा पहा. [ अर. वशी ] छटाळूट. ( गो.) निर्वेश; सरवेस्वी नाश. [ सं. ] 
बशाड--वि. (गो.) १ ओसाड पहा. “गांव तर आज| वषद--पु. (कों. कुण. ) विषाद ( अप. ) 
यांच वर्षे झालीं अगदीं वशाड पडला आहे! ?-सह्या्रे ९. २| दष्णेवणें--अक्रि. ( कु.) झोपेत वडवडणें. वसण पहा. 
(कु. ) वाईट. वशाडी-झो. ओप्ताडपणा; वसाडी. ओसाडी पहा. चखस--वि. ओस पहा. ' वह्या गांवांत चिपडी सवाशीण. ? 
` बशाड--खी. (कु.) पाण्याच्या लाटा जेथें आपटतात| स्वि, वश पहा. 
ती जागा. म्य | ` च( चं )ल--प. १ ( कु.) परवेज. २ वेश पहा. | 
वशाडी--ली. (कु. ) एक प्रकारची वनस्पति. चल--अ. (कु. ) पादपूरणार्थी अव्यय. ` माझौ वस काय! ` 
चशारणे--न. (विणकाम) ताण्याचीं सुतं ( समुच्चयाचे मां काय ? 
खळ लावण्यासाठी पसरळे्ीं ). बशारन-न. अशा पसरलेल्या ृस्च-कण-कन-कर-द्शीं-क्रिवि. वस्‌ असा अंगावर 
सुतास खळ लावण्याची क्रिया. येण्याचा, ओरडण्याचा, रागावण्याचा आवाज करून, होऊन; 
वशाळको, वशाळगत,वशाळणे, शाळा, बाळी, खसकन; चिरडखोरपणानें. ( क्रि» बोलणे; अंगावर येणे ). [ध्व. 
वश्लाळीक--ओशाळकी, ओशाळगत ६० पहा. बस्‌ ! ] चसकणे-अक्रि. चिडून, चवताळून, खसकन अंगावर 
क १ सत्युपत्र. २ आदेशः आज्ञा; हुकूम. | यण; रागाने बोलणे. ‹ तो माझ्या अंगावर वसकला. ! चसकाडे 
[यत "नामात यन. ण॑-( व.) हिडिसफिडिस करणं. 
तातां मोठ्या मागी, ओोडळेला मा ना वचकणें इ० पहा. 
संबंध, वग; मोठ्याचा पाठिबा, आधार. २ पुढे येण्यास मध्यस्थ वसग, चसंगळ-ळी--ली. ओसंग, ओसंगळी इ० पहा. 
होणारा मोठा, वजनदार i र ह ह चसडः-- खी. (वे. ) वळच्ीतून पाणी जमिनीवर पडतांना 
,....-रा ३.५५. ३. शिफारस; ओळख. [ अर. वसीला २ - 
FA विकारतः वशिला. ' हिमायत म्हणावी ही वाऱ्याच्या योगाने उडणारे तुषार; ओसाडा. [ सै. उद+द ! 
वशिला-वग म्हणावा तर स्वामीखेरीज आमचा, आमची गोट|। वेसड--न. वशिड पहा. 
बरी सांगेसारखा कोणी नाहो. '-रा ३.१२३. वशिलेदार-वि.| वखंण--न. नदी-ओढ्याच्या पुरावरोबर वा 
वशिळा असणारा. काटक्या, केर इ० गाळसाळ. - 
वरिष्ट-पु. १ एक प्रसिद्ध ऋषि; वसिष्ट. २ (ल.) शात्रं आणि| बसण--न. (अपः) वेसण पहा. त्मा 
रूढी यांनीं सांगितलेल्या सव गोष्टीकडे वारीक टक्ष देणारा माणूस. |. वससणणे, वसणवर्गे, चलणावणे-अक्रि. शोपेत ." 
[सं.] *वामदेव-पु. (ठ.) व्यवड्वारी, तसाच अभ्यासी माणूस, |वातांत वरळणें, वडवडणें. [ सं. स्वप्न £ ] 


हून येणारा उ 


1 < ळी; 1 
वशी--जी. खाऱ्या पाण्यांतील एक मासा. वसर्णे--अक्रि. १ राहणे; मुकाम, वस्ती कर. २ डर झा 7 
> चशे, वशेड--न. विड पहा. जागी असणे; स्थित, स्थानापन्न असणें ( गांव इ० ). क ली 


इ० ). ' प्लंगानंतर आतां कोठें गांब वसला. ' [ सैः वन 
सह्द० १ मनीं वसे त स्वप्नीं दिसे. २ सोनें पाहाच य, 
` | पाहावें वसूनः बसतकरू-पखी. उतारू; प्रवासी} ` 


.. व॒शेदं-न. (कु. ) औषध: 
- "व्शेळी--वि. वाशेळा, बासाळ. “हें गत्रत वशेळी अस- 
ल्याने गुरें खात नाहीत. ” [ वास] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बसणे किडा... 


> SS RRA स चंसवस 


ee a 


बसणं + करू प्रत्यय ] वसता-वि. १ वस्तीचा; लोक. अस- ल es 
[व स तीव्र गांधार, कोमर मध्यम, पंचम, कोमल घैवत, कोमल 


 -एभा ३.६७९. ` वाटती दशदिशा उदासा । वसते ~ 
हेडा, एमा ` धा गोकुळ | निषाद हे स्वर लागतात. जाति संपूणे-संपूणे, वादी घेवत सेवादी 
वाटे ओसा। '-द २१.१३. २ राहणारा. | स्वानंद वैकुटी सदा ऋषभ. गानसमय प्रातः जा विश्वत चय 
एवय ह र य प्रात:काळ. बसताच चोळण-न. नुसतं गोड 
बसता । तझे ऐश्वयै स्वभावता । !-एभा २१.१. बसति-ती-| मिठास भाषण; र द 
| मापण; भारून टाकणार, फुसलावीचें वचन. . ' त्याचे 
जली. १ रहिवास; मुकाम. २ राहण्याची जागा, ठिकाण; निवास. |वोलणें म्हणजे वसंताचे बोलणें, मधुर किती म्हणून सांगू? ! 
वसतिगृह-न. १ निवासस्थान; घर. २ ( विद्याथी, पांथस्थ इ°वसंतारंभपात-इ. उत्तरायणपात पहा, वसंती-शे. वता 
करितां ) प म त भोजननिवासगुइ; खाणावळ. |( ऋतु-रागा ) संबंधी. ज 
(इ.) होस्टेल. वस विणे-उक्रि. १ स्थापन करणे; रचणे, २ कषकः (राजा. कुण.) औषध. (-अव. ) वसदां. [ सं. 
बस्ती करविणें. ३ नेऊन ठेवणें. * वसिष्टपुत्र एकात गुणी । जेणे | शीषष अप. ] 
बसविले कृतांतसुवनीं । ? -सुआदि १५.१३२. ४ खवगे; देणे. जखन १ कापड;ःवज्न. २ कपडा; प्रावरण; चिरूट. 
“त्याचि चारी भुजा शोभती । आयुधें वसविीं हाती । '-एस्स्व| % उतम रावो 1 कै वसने ती जीणे ।' -हुगा २७१७. ३ राहू 
१४६, ५ वसति करगे, राह, प्रत जाणे, ' तेग वसविठे सवगा“ ठिकाण; जागा; घर. [ स, ] °अंथि-इ; स्मात नवरानव- 
छय। आतां कवणा पुसावें । ? -ज्ञे १२,९०६. चसिन्नणं -वसणं रा जाना दिलेली गांठ वज्ञाची गां. ०सुषण-णो -नमप 
(जाः -युभादि ५:११1; “इ २६१०५. कपडे व अल्कार; पोपाख; दागीने. “ वसनेसुषणे सावरून । चापा- 
5 हा घा ल (विशेषतः: कडे चालिला रावण । ? -रावि ८.७२. ५.३ 
यसंण--उक्रि. कांहीं घामिक ब्रत आचरणे ( विशेषतः बाय- चसन- रंभ. १ मताने; मते. २ पासून; कहन. { पासून 
कानीं ). ' मंगळागौरी पांच वर्षे बसावी लागते. ' [सं. उप+आस्‌-|पासने अप. १] bo 2 
उपासना; वसा ] DE |. वसनपुजा--ली. ( अप.) वसंतपूँजा पहा. सद 
वसंत--प. १ एक ऋतु चेत्र आणिवैशाख या दोन मासांचा| चुखनचात--ली. (प्र.) उसनवार. “ गांवगत्ना बाकी सार- 
किंवा मीन आणि मेष या दोन संक्रांतीचा काळ. हा वसंत |गुदस्तांची वसनवात सरकारंची राहिली असेल ... ' -वाडसमा 
म्हणजे सष्टिसतीची करमणूक नुसती ।?-टिक. २ या क्हतूची १.१६१. _' [ 
अधिष्टात्री देवता. ' सुखकर वसंत सरसावला, किं कोकिळा करि '्सनाचर्णे--(व-) वसणणें पहा. ss. 
गायनाला । ? ३ ( संगीत) एक राग. यांत षडूज, कोमळ नषभ,| . वसपय-खी. (कु. ) सावली; काळोख. [बसवा] 
s र ए चच णं १ 
तत्र गांधार, कोमळ मध्यम, दीम मध्यम, पंचम, कोमल भवत, वसमरणें-मारणे--अकि.उक्ि. (अ) बस्स 
तीव्र निषाद हे स्वर लागतात; जाति संपूणे-संपूणे. वादी तार वसर, बलर, वसरी मोल नो प्या चे 
षड्ज, संवादी पंचम. गानसमय रात्रीचा तिसरा प्रहर बवसंत ऋपूंत| " चसळा-. १ जमीन मोड wee 
सावैकालिक. याचे आणखी दोन प्रकार आहेत. एकांत आरोहांत | जागचे जे पतते अरे सेह i मोजणी 
| ` पैचम वज्येटेवतात व दुसऱ्यांत पंचम वज्यै करुन कोमल चैवताच्या | जसा जैसा समीभरकार। तुकडे योजीती पमायषदार। ” र 
जागी तीब्र घैवत चेतात. ' वसंत पावक पद्म खरंग। नीलांवर राग | पुरी होय | ' मां ६-1 ४ २ ( सामा. ) कोणत्याहि जमीनीचा 


बाजवित।? -ह १०.११७. ७ आयवैदयकातील एक औषध; वणे | तुकडा; प्लॉट. ३ (चांगळे वज्ञ इ० चा) घडा) उल लन 
माडिनीबसंत; [से. ] ०खेळ-रंग खेळणे. “ज सिंहासनी राजत्व निधी. (वहुधा अव. प्रयोग)-(कि० कर उडव) [भ 


जोडे। तें बसंत खेळतां न मोडे। !-एभा १३.००१. १ऋठ तुकडा] .. दिक द ठाणा 
'इ. वसंत अथे १ पहा.. कुमार कुसुमाकरः ए औषधी वसात व्या > ह्री ऱ्ध 
रसायन, अनेक भस्मे, फुरु, चंदन-इ० पासून हा तयार होतो. | घराण्यांतील एक ति र - च व्स्छू । (हि - 
सवै रोगांचा यानें नाझ होतो. -योर १.५१६" ०तिलका-ली. so स्री नध उ 
एक वृत्त. याच्या प्रत्येक चरणांत १४ अक्षरें असतात ब त, ग," व PA वास्तव्य; वसपूक; वसति.“ पवनाचिया नेटा। 
` ज, ग, ग. असे गण असतात. उदा० “जो मानसी : Be सवटा- ३. र 
परी तो।' यपंच्चमी-ली. माष शुद्ध ५ शज ` ` Ed स्थिर + -क्रिवि.ओरङण्याच्या, चिइन वोलण्णच्या 
भंत बसंतमाधवापनीत्यये . समारंभपूर्वक जी ` sn त लवत असा ल (किः 
करतात ती; मंक्र्जागर. °माथव-५- वसंताची अधिष्त्रीः द प ल अंगावर येणं). ' पुसो जातां बस्स वक्ता की “दा 


षिसु; (संगीत) एकः याग म 


इको, द, ४७ ,९0-0. उ9१॥0/801.॥॥81 Collection. Digitized by 8081900 ; 


बसंवसे वै २७६६ , वसे 
१८.५.६. वसवसणे-अक्रि. ओरडणे; दरडावून, रागाने बोलणें; बरससांते-द, वसाहंत--स्री. १ वस्तीचा देश, ठिकाण, २ 
अंगावर येणे. -एभा ११.१३७४. “ अवली तयासी देखोनि | देशांत वसति, लोक असल्याची स्थिति. वस्ती पहा. ३ परमुळ- 
नयनीं । वसवसोनि पाठी लागे। ' [ वसवस ] ___ (खांत जाऊन राहिलेली वस्ती; देशंशाखा. ( इं. ) कॉलनी, * हु. 
बसवल, चसवसणे--वखवख, वखवखणें पहा. “ अंग स्थान व वसाहती यांची नेहमीं तुलना करण्यांत येते. ' -के १४. 
मोडुनी उठिला केसा । भुकें वसवसत तैसा । ' -कालिका २७.४. | ६.३०. [ सं. वसू . तुळ० अर. वुस्‌अत्‌ ] चलाहतीचे स्वराज्य- 
बसबसा--प. १ दरारा; भीति; धास्ती. ` म्हणजे शेट्ये | न. साम्राज्याच्या शाखांना, वसाहतींना मिळालेली राज्यघटना. 
महाजन वसवसा न धरितां पेठीची अवादानी करितील. -वाडवावा | (इं. ) कलोनियळ गव्हमेट, “ वसाहतीसारखं स्वराज्य हें राष्ट्रीय 
२.८५. २ संशय; भीतियुक्त शंकां. ( क्रि० घरणे, पाळणे, वाळ-| सभेचें प्रात्य आहे. › 
गणें ). “ नमन पुरे संकोचासह अंजरि वसवसाहि सोडावा।'| वखान--वि. (व.) ओसाड; उजाड, 
-मोउद्योग १३.१७४. ३ कल्पना; विचार; तके. ( क्रि० जाणे ),। चसार--पु. (प्र.) ओसर. ? जाण्याकरिता दिलेली वाट, 
[ अर. वस्वास, वस्वसा ] ०खाणं-धास्ती घेणें, ' आम्हीहि वस-|( क्रि० देणे; घेणें ). २ वसारा पहा. [ ओसर ] बसारा-पु. ओसरा; 
बसा खाऊन निघोन आलों. ' -ख ३५२६. वसवास-पु.। ओहटी; कमी होणें ( फुगेलरुं पाणी, ताप इ० ). वसरणें-ओसं. 
भीति; शका. वसवसा पहा. “ या गोष्टीचा वतवास जनराल मार- रण पहा, पट, 
निळे याही चितात धरावासा नाहीं. ! -पेद ३.६४. बसवासी-। चसिष्टता--ली. ( महाचु.) ( अप.) विशिष्टता; वैशिष्टय, 
वि. संशयी; इकेखोर. . * बोरें अंत्र दोही फळासि वसिष्टता नाहीं. विद चुपजे ऐसे दोन्ही 
बसंवा--प. १ सावली; छाया; सावट. ` दिव्याच्या वस-| फळ प्रशसीले, ? [ सं. विशिष्टता ] भं * 
ध्यांत बसूं नये. ' २ प्रकाशाच्या आड येऊन सावली पाडणारी| बसु--पु. पोळ. वसू पहा. 


वस्तु. [ सं. च्छाया | चस्ु--प्ली. मायणी; कडे. वसु पहा. 
. चसंवी-चे-लीन. कोयता, मुसळ, फाळ इ०्स वसवितात| वखु--प. एक विशिड देवता. या आठ आहेत. अश्व पहा. 
ती मांडळ, के इ०. ~त. संपत्ति; धन. -वि. अष्ट संख्या; आठ. “ कर वसु पद बेविस 


काहीं घसचो, वसा--पु. (ङु. गो. ) संगत; सहवास. “ तुम्ही ज्या वेद स्तन शोभती शिरे सात ।? ' तिथि तरि वसु जाणा ।! 
हि म्हणा पण त्याचाच वसवो बाधला. ? [ सं. वास-सहवास ] | -देप ४६. [सं. ] 


चसहत-हात--वसात, वसाहत पहा. वसुंधरा, वसुधा, वसुमती --ख्री. एथ्वी. -ज्ञा ११.६१; | 


वखा--पु. (व.) सुताचा धागा. ` १२.१४५. “धरा धरिली फणिवरें । वरती छप्पन कोटी विस्तारे! 
र चसा-ली. १ मज्जा; मगज. २ चरबी. “ दुधांत एक प्रका-| वसुंधरा हे । ! -दा ४.१०.३. [सं.] म्ह० वसुधेव कुटुंबकम्‌। ' 
रची वसा असते. ? -विवि ८.२.२२. ३ अंतस्त्वचा. [ सं. | : वखुआर---न. ( महानु. ) निवासस्थान; बसुवार पहा. ‘हे 
०मेह-पु. छधवीचा एक विकार. मेह पहा. तु"हां वसुआर ना । ? -पैठण चरिघलीळा १४०, 
घरा--पु. एक माप, प्रमाण, ( १६ आणे=१ विश्वासी, २४ चलुजणे--अत्रि, सुज उतरणं, ओसरणे. [ अवनसुजणे £ ] 
विश्वासी=१वसा ) लांकूड मोजण्याचें कोष्टक. -मुन्या ११४, [अर. चसुघारा--ली. १ बदरीनारायणाजबळचें एक तीये: २ 
बसली] Resins ठ . - |(अव.) धार्मिक संस्कारात भिंतीवर पातळ तुपानें पांच किंवा सात 
च( बं )खा-चोचखा-य. १ (बायकी) स्वतः लादून रेषा काढतात त्या. ३ पूर्णाहुतीच्या वेळीं. अमिकुंडांत तुपाची 
, घेतलेला नेम, ब्रत, ( क्रि० घेणे; होणे ). २ (क. ) वाण ( संक्रा-| अखंड घार धरतात ती; वसोधीरा. * वसुर्धारा धरतावदान । 
तीचे) इघड. [ सं. उप+आस्‌-उपासना ] बसा(सो )ळी-| तृप्ती न पावे नारायण । तो गौळियांचे घत चोरून.। नुन दत 


„खी. वसा पूजणारी, बतत पाळणारी त्री. जाइला। ? -ह ५.३६. -वि. समृद्ध; अखंड. [ सं. ].' 
वसांग-ळ-ळी--ओसंग, ओसंगळ इ० पहा. बसुळा-ली-पुली. तासणी; नज [ वसा=्तुकडा ] 
वसाड, वसाडी, 'वसाडींचा लांडगा--ओसाड,| घसुवार--न. हित्रासस्थानः मंदिर. “ ना तें. वसुवारु। 

ओसाडी इ० पहा. . |अनंगरायाचें।? -शिशु ६४५. ' सप्तखणांचीं. धवलारें । सदीप 


वखाडा--प. तुषार; बुरबुर; शितोडा; ओसाडा. '( क्रि० | दिसती वसुवारे । › -कालिका १ बसणें 
लागणे Ce क -कालिका १९.३८. [वसण ] 
` येणे; छागे; उडणे ). ` वसाडे थांबल्यावर बाहेर पड.  [ स,| वस--पु. डाग.देऊन मोकळा सोडतात तो गोहरा, पैल! 
उत्द-उत्सर; सडा] DS . [पोळ, ' बदू लैसा भोकाड.” -ज्ञा.१२.६९७, [सं. इ} मव 


र र ; 
* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


उह माजला वसु खायास काळ. °बारख-ली. भाश्विन वद्य चर्त--खी. १ वस्तु; जिन्नस; पदाथ. ` अपूवे जे का वस्त। 
द्वादशी; गोवत्सद्वादशी. या द्विशीं एकाच रंगाची गाय व वासरू | आणून मातापितरांसीं देत। ' -ह २७,१२२. २ चांदीसोन्याचा 
यांची पूजा करतात: ०चसुखग, चसोछाग-( अप. ) बोत्समै दागिना; ( सामा.) अलंकार. (अव.) वस्ता याचाच विशेष 
पहा. “राजश्री अस्रतराव याजकडून कातिकमासी -वसोछागे. करा. | प्रयोग. माझ्या आंगावर कांही वस्ता नाहींत. ? -सिंब १४. 
वयाचे बाईचे मानस आहे. ' -पेद ४.१८. [ सं. वसु--उत्सगे ] | [ सं. वस्तु] *भाव-वानी-खी. १ ( व्यापक) दागदागिने; 
वसू-सु--ज्नीपुन. गाडीचें चाक, नांगराचा फाळ, सुसळ इ० | अलंकार. २ घरांतील किरकोळ सामान; चीजवस्त. “ बयाबाइँची 
काच्या तोंडाशी वसवितात तें लोखंडी कड; मायणी. वगैरे,..' -वाइसमा ३.६४. ३ प्रवासाचे सामान, 
वरूल--प. १ उत्पन्न; आवक. -२ सरकार, सावकार इ०| वर्तर--न. (व. ) वन्न ( अप.) पहा. 
कांस शेतकरी, कुळें यांजपासून आलेला पैसा; कर; खंड; भाडें.| वस्तरा, चस्तारा--प. वल्ना पहा. [ फा. उस्तरा] 
३ शेतसारा. ४ उगवणुक; येण्यापैकी जमा झालेला पैसा. ५| चरतरें-न. ( गो.) टसका. उस्तरें पहा. वस्तऱ्या, घस्तेरां 
इप्त्यांनीं येणारी उगराणी. ६ किंमत; मोल. ' गुलामगिरी व तिचे | ज्ञाणे-पातळ पदार्थ पितांना घशांत अडक; उल्टन पडणे. 
भावंड हीं पुस्तकें कोणत्या वछुलाची आहेत ' -नि ४७२३ ८०९. | वस्ताद--प. १ विद्या-कलादिकांमध्यं निष्णात, पटाईत, 
[ अर, घुसुळ ] ०दार-वि. वसुली करणारा; वसूल्या. ०बाकी-|वाकवगार. २ शिक्षक; गुरूजी; अध्यापक (विशेषतः गायन, 
खी. १ वसुल घेणें, घालणें, बाकी काढणें इ० व्यापार. “ सरकारने |व्यायाम, नृत्य या कलांचा). 'वस्ताद गंगु दैवती तेयीलरहिवाशी।' 
ह्या गांवची वसुळवाकी आम्हास सांगितली'. २ वसुल न झालेली उग- |-प्रला .१९४. ३ दमनकर्ता; तोडीस तोड असणारा माणूस; कराला 
वावयाची रक्कम. ०बाकीपत्रक-न. आलेला व यावयाचा वसुल |सवारेर. ४ कावेवाज, धूते मनुष्य. [ अर. उस्ताद्‌ ] ०गिरी-की, ह 
ज्यांत नोंदला आहे ती नोंदवही, रजिस्टर: ०्वाखळात-खी. १ |वस्तादाचे, गुरूचे काम, धंदा. २ चातुये; कोशल्य. ३ धूता; कावे" 
बसुलाचा हिशेब. २ वसुल-वासूळ पहा. ०वाखूळ-वखुळात-|बाजी; लवाडी. चस्तादी-बि. वस्तादापासून भिळाळेछी (गाय 
पु. १,( व्यापक अथी ) वसूल पहा. २ बशुीचा व्यापार; वसूळ |नादि विदा). -खी. र प्रावीण्य; भेता. “ पौ पेच अबे 
वाकी अथे १ पहा. [वसूल दवि.] वेसंळी-शी. उगराणी, ठ र र ।? -त्रला ६२. २ पूर्तता; कादेवाजपणा, 
१ वसुलासंवंधीं, २ चांगला वसूल यावयाजोगा ( गांव, रेत, इ० ). |[ फा. उस्त 
० बसुलदार. बसली न कमाल| वर्ि--खी. १ ओटीपोट. द मूत्राशयाच्या चर्माची पिचर 
आकारांत कमजास्त करून सालोसाल जो ऐनवसूळ करतात तो. | कारी. [सं.] ०शोधन-न मूवरेच. [ सं. अ - 
- -| चस्ती--खी. १ वास; राहण. वसति पहा. २ निवास; घर, 
वेसूलीगइला-पु. वसुलीचे धान्य; धान्याचा खड. °जमा-| च लो हिय (वाची | 
` खो. त्यक्ष उत्पन्न, जमा. याच्या उलट आकारजमा. ०बेरीज- |३ लोक राहात असल; ओसाड नसलेले य ना 
सी. देण वगैरे देऊन राहिलेला वसूल; निवळ वसूड. `. |जोकसंख्या, [६ र त 17 झञ-१ ३ ३४. 
चसे--स्ली. विस्तार. ` किढ्याची वसे पाहून खुद्द आळे. ' |“ अहो जीवु एथ निता । स त्र ? -झवि 
“देखोनिया राजमेदिर । सरावाड न घेती बस्तिकर। ” “भत 
जख ११.६१३ [ वसूभा ] १४.६४. *्वाडी-खी. १ लोकवस्ती असणे. २ es स 
वस---न. (रूढ ) वसुं पहा. tr व्र : करणं, प्रवासांत उतरणे. 
* चसेठा--पु. ( मदद.) घरः-स्थान. "बीं शुगाराचा बसै वस्तीस हहा ker त योवः जसा 
-शिधु ४६. [ सं. वसतिसस्था ] अ गोष्ट. ३ परब्रह्म ब्रह्मः -ज्ञा ६.७१. * वस्तु 
बसोळी-वसाळी पहा. , . ट आ असे । पाहतां कोणासीच न दिसे। ' -दा १.१-२. ७. 
वसौट-टा-३- पुन. १ आश्रय; वस्ती. “ ऐसा क्रोधाचा प्रगटंची अ पह ९ शे शिंग 
वसैदा। › -एभा ५,१०१. २ आश्रयस्थान. वेडा पहा. -ह्ञा 1. pa गरात हा शब्द नेहमी खीलिंगीच वापरतात). . 
6: २२८, “ज त्यचे वसौरें । ! -स्वादि १०.३.४८. [स. लस्‌ ] नु रा जकथन-न. खरी हकीकत;सत्यस्वरूप सांगणे. ०गत्या, न | 
.  चर्त--शम, ( ब.) कनः ने; करवी. ˆ माझ्यावस्त हं काम ||सं. ho १ वास्तविक; खरें पाहतां; परमाथैतः. २ स्वभा 
शेत नाहीं. › [ अर, वासित-मध्यंस्थ, माध्यम ] द याता * इंगर्जीत घोटाळा नाहीं असे नहीं. सवे भाषांत 
' बस्तली. वस्ती पदा: ' जेथे वसे थोर वस्त । तेथे गत्याच असायचा. ?-नि १२९. चित्रलेखन-न. चिज" 


भितं येती अनये । ! [सं. बेसू-वसति] ०बांधःपिः बस्ती कळया एक प्रकार, समोर ठेला पदां च्ञ. (इं. द 
* "पार, व्रस्ता-वि. वस्तीचा, , Jangamwadi Math Colle * 


ction. Digitized by eGangotri 


डॉग. ०जात-न. पदार्यमात्र. “मग पार्सींच असतां न द्सि । 
वस्तुजात 12-ज्ञा २.५६. ०तत्त्व-न. ( तत्व. ) कल्पना. -साकस 
२८१. ०पाठ-पु. वस्तूची सप्रयोग माहिती देणे; अध्यापनाचा 
एक प्रकार. ( सामा.) घडा. 'कायदा मोडायचा वस्तुपाठ हवा. १ 
_के.२६.७.३०. ०मात्र-न. १ आराखडा; सांगाडा ( संवाद, 
निबंध इ० चा ). २ वस्तुजात पहा. ०खाअ-प॒. ( लमत )चांगली 
वधू मिळणे. “ बाकीच्या गोष्टींकडे पाहाण्याची जरूरी 
बस्तुलाभ पहा. ' ०वाद-प. ( तत्त्व.) वास्तववाद; ( इ. ) रिआ- 
लिझम. ०दाक्ति-स्वभाव-खरीपु. पदार्थाच्या ठिकाणची नैसर्गिक 
शक्ति, निसगै-प्रकृतिप्रवृत्ति; नैसर्गिक गुणधम. ०सत्ता-खी. खरें, 
सत्य अस्तित्व; असुष्ट, सवततर वस्तु. ( म्हणजे ब्रह्म, परमेश्वर ). 
याला विरोधी व्यावहारिकसत्ता. व भातिभासिक सत्ता. ०सि्दि- 
खी. ( कायदा ) झालें तें सशास्र हा न्याय. ( इं.) पॅक्टम व्हे 
०स्थिति-लरी. खरा प्रकार; खरी गोष्ट. ०स्थितिकथन-न. 
खरी, वास्तविक गोष्ट आहे ती सांगणें, ०स्थितिविचार-न. 
खऱ्या गोष्टीचा शोध, विचार ०स्चरूपचाद्‌-पु- वस्तुवाद पहा. 
चस्तूक-खी. खेळणे; खाऊ ( मुलास खेळण्यासाठी दिलेला ). 
वस्तूपपा द्य-न. सिद्धांत [ बस्तु+उपपाद्य ] 

` वस्तु-स्त्‌--शअ. कइन; शुजारतीनें; हस्तं. वस्त पहा. 
माझे वस्तू होईल-जावेल. ' ` यांचे वस्तु आपले सवरा होऊन 
साघ्य घडावयाचे नाहीं. ! -मराचिस १४. वस्त पहा. 

. वर्त्र-न..१ कापूस, रेशीम, लॉकर इ० चे कापड. २ कंपडा; 
अंगावर घेण्याची, नेसण्याची वस्तु; प्रावरण; चिरगूट. ३ पोषाख. 
म्ह? १ लाभ पांचाचा आणि चन्न दाद्दाचं. २ वख्राआड जन 
नागवे. 8;देवास वाहतात ती सुत पुतळी, [ सं. ] ( वाप्र. ] आड 
करण-ल्ज्जारक्षणासार्ठी नेसणें. “ जुनेर आड करून चार लोकांत 
कस बरें यायचं वाहेर! ?.-एकचप्याला. एकां वस्त्राने निघरणे- 


(अंग शब्दाच्या पोटांत) एका अंगवस्नानें निघणे पहा वरत्र | 


देणे-दिवाणगिरी इ०चा अधिकार देणें. काळीं चसे देणे- 
पदच्युत करणे; काढून टाकण. ( शब्दशः व र). वंस्त्नं होणे-१ 
अधिकार प्राप्त होणं. २ ( विपरीतल. ) अधिकारावरून दूर होणे. 
चस्रांतर होण-करण-पोपाखं वदलणें. ०गाळ-गाळीच- 


वि. कपड्यातून गाळून घेतलेले. ०गोपन-न. एक कला; वद्ने वि. बाहून नेण्यालायक, नेण्यास शक्य, योग्य. 


नेहमीं नवीं राहतील अशा युक्तीने ठेवणे. ०परिधान-न..पोषाख 
चढविणे, करण. ०पाञ-न. नेहमीच्या व्यवहारांतील भांडीं कुंडी, 
कपडे लत्त इ०; सामानसुमान. ०प्रावरण-न. ( व्यापके ) कपडा- 
ळत्ता; वापरण्यांच कपडे. ०प्रासाद-पु. तंबु. | वत्रप्ासादीं 


शुभशयनीं जातांचि भागळा पहुडे ।?-मोकणे ३९.४. ०लोचन- 


न, (प्र. ) वल्नुंचन; वते छवाडणे, चोरून नेणें; नागविणें, 


१विल्ास-बि. नटवा; उवी, पोषाख करण्यांत शाद मान: 


पु, वाळत घातलेल्या कपड्यांची रांग, ( क्रि० लावणे ). -चस्त् 
सूषणं-न,अव. कपडे; अरूक्ार; कपडेलत्ते, दागदागिने. * तिला 


चञ्रेभूषणें घालून संतोषित केलें ' -कमं २. 
वस्त्रा--पु. १ केंस काढावयाचे एक शस्र; वस्तरा, २ (ल. ). 
कडकडीत विद्वान्‌, पंडित. ३ निस्पृही मनुष्य. ४ तिखट, झोंब- 
णारें भाषण; मर्ममेदी, जहाल शब्द, [फा. उस्तुरा ] 
वस्नावणे--क्रि. झोपेत बरळणे; वसनावर्णे पहा. | किंकाळी 
फोडुनी पवित्रा विचित्र बल्लावळी ? -शशिमोहन. [ सं, स्वप्न ] 
` चस्मरणे, चस्मारणे--भक्रि. १ तक्रार करणे; कांहीं दुःख, 


,| अडचण यांविषयी बोलणे; आटवण करून उगाळीत बसणें. उस्मरणे . 


पहा, २ (-उक्रि. ) सारखें आठवें, पुढें आणणे. ३ चथणें आणि 
वदणें पहा. फाजीलपणे, मूखेपणे बोलणे. ७ फोडणे; तोंडाळणे, 
५झोपेंत बरळणें. [ सं. उत+स्मरण ] बस्मरा, चस्मारा, 
वस्जमा-उस्मारा पहा. 
` बस्वसा, वस्वास--पु. १ भीति; काळजी. २ अंदेशा 
संशय. “ जहाळे कामाचा वस्वसा न धरितां समयीं महाराजाचा 
मनोरथ सिद्धीस नेणे. ? -चित्ञयुप्त ५. ३ पर्वा. ४ ( मुंबई ) चाई, 
वसवसा,पहा, [ अर. वस्वास्‌ , वस्वसा ] चस्वासी-वि. वसवासी; 
संशयी. ' आईसाहेब ( तारावाई ) वस्वासी फार. ' -पया ३२२. 
चस्वी-स्य--ली.न. लहान लोखंडी कडे; मांडळ. वसवी पद 
वह--पुन. मान व खांदा यांमधील अंतर. -अश्वप १ ६२. 
वहर-री--प.ल़ी. ओइट री पहा. वहरणं- अक्रि. ओहः 
रणे पहा. र > 
वहड, वहडणै--ओढ, ओढणे पहा. . 
वहडास--पु. ( कातोडी ) नवरा. -बदलापूर १२८ 
वहणे, चहाणे-उक्ति. ( प्र.) वाहणे .पहा. [सः वहन 
चहन-न..१ वाहून नेण्याचे साधन; गाडी; वाहन पहा, % 
वाहून नेणे; एकीकडून दुसरीकडे पोचविणे, नेणे. ३ ( पदा” 
उष्णता; चीज इ० वाहणे, जाणें.( ई. ) केडक्शन. [ 
वि. १ वाहिलेल; नेळेळे, २ ( शेत. ).लागत्रडीस आण 
-वड केलेली '( जमीन) -न. लागवड. [ सं. ] 
बहन काढणं--क्रि. ( वं. ) पुष्कळ चोप देणे. 
काढलें त्याचें | ! ऊ 


लेली 
न 


‹ खूब बहन 


। चह(हि)मा--. १ शंका; संशयः किंतुः Ce 
येणे ). | ह्या कारणास्तव त्यांचा कोणास बरमा । ; 


'-मराठी ३ पु. ( १८७३.) ९.२०. .२ भयः, था. ` कसी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


माय ही २७६९ _ चदिवोळ . 
LS ooo 


ए 


राजकारणाचे दृढीकरण जाहलें म्हणजे यजमानास वहमा पडेल दीं | वहिमा--वहदमा पहा. चहिमी-वि, ज्यावर वह्ीम आहे 


यांस भारी आसरा जाइला. ' “ख _१.१७२. ` ३ ( लोकांची ) | असा; संशयास्पद वटैनाचा. . ‹ वहिमी जाती मध्यवस्तीत ठेवणे , | 

समजूत; कल्पना ( चांगल्या किंवा वाईट अर्थानें). क्रिश असणे; धोक्याचे असतं. ? --गांगा ४.  . र ह 

होणे ). बह्दीम . पहा.[:अर. बहम] | वहिला-ली-ल--विक्रिवि. ( जुन्या काव्यांतून हा शब्द 
.चहमाय--ली. ( ल्मांत ) वधूची आई. वहूमाय पहा. [ सं. | अनेक ठिकाणीं येऊन त्याचे अन्नेक विविध अथे संभवतात ); 

वँब-माय ] 


१ सत्वर; लवकर; तातडीनं. " तरि वहिला धावे जंव आहे! | 
केटी प्राणु। ' - ३१. -एभा २२.६२६. ` माझेनि कतेत्वे 
ब्रह्मांड जाळं । मी जे करीन तें होईल वहिले । › -स्वादि १०. 

१,३६. २ आर्धी; अगोदर; प्रथम. * टाटाओनी बांधा वहिला! 
` _ |एऱ्हवी जाइळ हा । ? -शिछु १३१. ` श्रवण करीं तूं बरें अंतरी 

द्य ली ।? -होला १३. ३ एकदां. " याजी दुत 

_ळ--ज्ली. १ नदी इ०चा प्रवाह; पाट. २ ओढा; |घे समजून वहिली । ह्यो त 

_ बाह ] ळे खेळों वहिले । अवस्य म्हणे कृष्णाप्रज ।! -ह ३२.६५..[ र 
बहाण--खी. पायतण; चप्पल; पादत्राण, “ वर्णिल कोण प्रथम; दे. प्रा, वहिडन्शीप्र; यु न क हास 
श्ह्मणा, आपण काठी करीं पर्दीहि वहाणा। ' -सोकृष्ण १३.२१. विक लो bes 5 
हि सपामहः आ. बाहा] सह” पारा नान र डा ब. १ निराळा. 'वायला पहा. ` करी 
Br बाजप रा माळा घेऊनि रडे बाळा। ण झाला सांग हो काय वहिला! ' 
हा भ होत आया न र्‍ त _व ५५३. २ सुदर; चांगला. “ वटीं पितांबर कास प्रिरठी,1 
— , कु. ) संकटाच्या वेर्ळा माळ ससु < ह 

तम Ra i . _ _|दवाखवी वहिली ऐसी मूर्ती । ? -तुगा ८२८. 
, [ सं. वहन,] . 


__:| बचहिंली-जी.डुरल्याची गाडी; मेणा; डोली :०महाल-प. 
बहाणी, वहाणे, चहाता, वहाती कूस, चहावट, | जाळा; गाडी खाते. -भाअ १८३४. वहिङवान-इ-'सारंधि- 
बेळ, चहाचण, वहाचणी, वहावणे, वद्दावरा, ऊपण-न. वाहण्याचा वेग. “ तया पाणि- 
वहावटेळ, बहावण, वद्दावणी, ` °| _रष्य ५३८. बहिलपण- 4० टी 
चहाळी--वाहणी, वाहणे ६० पहा. ` ` याचेनि वहिळेपणे । अझुनी न धरिती बोभा र उ 
चहाणे--क्रि. ( माडी ) काढणें व -विकणें. “मसाप ४.| वहिबट, वहिवटणे-<वहिवाट, व कळी डड 
डे य : (| 2 ® 
४,२५३, चहिवाट- जी. कारभार; व्यवस्था; र ड 
द ३५३ ड « बहादन सुरे पार.'दिवाणगिरीची वहिवाठ आम्ही के आणि जका 
चह्दादन--न. ( व.) तुफान वारा. ` एकदम नह विण्याचा न्या , २ दारमारांतील, व्यवस्थेतील कौशल्य; 
त्यामुळें स्वयंपाकसुचेना ''._* | | र की माची नोंद; वहिवारपन्न, 
` वहारी--जी. ( खा. ) सुनः [ सं. वधू; म. वह ] हातोटी, ३ अजार र दक ह वापर; भोगवटा 
र : : . दाः वळण. १ 2 
वावर लो: (भ. ) वदिवाय पहः = ती FR या शोची बहिर मी करीत आजें.? “ शालजोडी 
री विण - न वणे पहा. २7 टु " शभर 9 शि ६ चाल; 
हा दे. जप जि जीवितावधी । ववहाविठे | नेहमी वहिवा्टीत पाहिजे, नाहीतर ब्र सगल नाही, सगते 
मग अहकारासि एकलाधी । करू रिवाज, 'तिकडेस जाण्यावेण्याची आमची वहिवाट नाइ, मगत 
दुदी । चराचर । ' -ज्ञा १२-४१. हे. ' जेसे तवचि |कोठून 'जाढळतीळ १ ७ जाणेंयेणे;. परिचय; सहवास. [सं बहु 
वहाळ चोहळ--प. वनगे नाळे, मोडे |, आ. बहवः] *दाररप. ९ करारी न य 
वहाळ वोइळ। जंव न पवती गंगाजळ ।! -ज्ञा १"४ १८: ह 


' चहिनी--खी. ( आादराथी संज्ञा 


: घहर-न. वधूवर. वहूवर पहा. 

हळ, वहळणें, वहळी--ओहळ, ओहळणें ६० पहा. 

` घद्दारळ, वबहाद्वळ-- स्री. ( व. ) वावटळ पहा. 
चह्ाडणे--वाढणे पहा, 


त्याचे घोंडोपेत विद्वांस 

“`, केसरी छापखान्याचे वहिवाटदार रा? श 
) वडीळ भावजय. ‹ एक | मॅनेजर. के क जज ०६-२० 
२ प्रतिनिधी; सुखत्यार एजंट; मालकासाठी जबाबदारीने काम 


: वतनी कायदा ) वतनदारांपैकी अत्यक्ष काम 
जाती न्मी ग र ) मामलेदार; वसूंठीकामगार, ५ 
आ. बहू; सं. भगिनी १ ] वहिनक- ली. (बंग. ) ११ उद. पाहणारा बतनदार, ९) मामळेदाच र. वद प 
बडीळ बहीण, [ बहिनी+भका ] वहिन्स-जी ( नाः ) . , | ( कायदा ) कोर्टने, नेमलेला. कारमारी; रिसी्दर- . हुक 
स्याची बहीण; बन्स पददा, PD REP ei र, 


6C0: Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कहदी i २७७० , | चळ 


= -->>>- 


i 
eS ———oonon— ज — = ऱ्य 


———-— 


( कायदा/)' चाळ वहिवाटीनें, भोगवटथानें प्राप्त होणारा हक्क. दहीरान-वि. वैराण पहा. 
(इं. ) प्रिस्क्रिप्शन. वहिवारणे-अक्रि.- १ सहवास, संबंध, वहि बहू--सी. १ वधू; बायको; नवरी. २ सून. [ स॑. वधुः. | 
` दवार ठेवणे; व्यवहार करणें, “ असा चोरा मोरा किती दिवस | प्रा, बहु सु. वहु ] भ्ह० वहू नाहळी आणि वाफा झिंपला,. 
बहिवारणार !  -सुयेप्र १२९. २ पार पडणें; निभावणें (संकट, | ०माय-खी. ( लम्नांत ) नवरीची आई; वधूमाता. ' अवधानः 
नोकरी, वहिवाट इ०त ). ' म्हणूनीयां काळजी फार वाटे । कसें कळा ते वरमाय । वक्तृत्वशक्तो ते बहुमाय । ' -मुआदि ४३, 
मोठें टे विन्न वहीवाटे । ? -कीतैन १.६०. ३ वहिवाटीखालीं | ७५. ०वर-न. नवरानवरी ( विशेषतः लमानंतर देवदशेनास 
चालणे; ताब्यांत, दिमतींत असण. * ती खोली त्या तिघांच्या | जातांना योजतात ); ओदर पहा. “ वहुवर वैसे पंगती । ' 
बहिवाटीस जागली होती. ? -विवि ८.२.२८. ४ संवय होणें. -वसा ५२. "वरजत्रा-भरणी-भरणं-खीन. ठक्नानेतर कुल. 
‹ हा घोडा लम्करांत वहिवाटळेला आहे. ? -उक्रि. १ कारभार धर्माप्रमाणे जोडप्याने देवदर्शनास जाणें, बहुळ्या-खी.अव, 
पहाणे; व्यवस्था करणें, चाळविणें. ' सरकारी हुद्देही त्यानें सचो- ठाकूर ) ल्म़ांत रांजण भरणाऱ्या वायका. -वदलापूर १४८, 
टीने बहिवाटल्यावरून त्याचा लौकिक वाढत चालला. ? -नि| बहंचणी--खी. वांटणी. -मोज २.६.३०. [ शु. ] 
२८२. २ वापरणं; उपभोग घेण; वहिवाट करणें. ३ ठेवणे; वहूनि--पु. १ अभि; विस्तव. वन्दि पहा. २ जठरानल; 
कामाला लावणें; सरावाचा करणे. ४ निवारणे; बाजुला" सारणें| कोट्यांतीछ आग. याझुळें अन पचतं. [ स. ] 
(संकर इ० ). ५ उपभोग घेण ( ख्रीचा ). बहिवाडी, बही-| वह्या, वह्यताड--वि. ( व. ) वेडा; पागल. [ बाह्यात्‌ ] 
बटी-वि. वहिवाटींत, रोजच्या उपयोगांत असलेला ( दागिना| वह्याळ-ळी--खी. खेळ; कीडा. “ तिहीं अवस्थाचिया 
इ० ). -खी. वहिवाट. =ज्ञा ११.४.२६. वह्याळी । दावी ज जीवा । ! -ज्ञा १८.५४१. 
वही--खी. १ जमाखचे, नोंद इ०्ची चोपडी. ' बिसाळा| चळ--पु. १ मांड्या, काखा, कान इ०च्या संधिप्रदेशी 
भाळाचां वहिवर्टी । भणानि प्रकृति सटी ।, -१ ९७. २ कांही | असणारे लांवट उठाणं. २ हात, पाय इ० अवयवांस वायुः 
कागद एकत्र टांचून वांधळेली चोपडी; कोरें पुस्तक. ३ पुस्तक; | विकाराने उत्पन्न होणारी ब्यथा; वांव. ३ -पु.खी. काठी इश 
बूक; लघुग्रंथ” ४ दप्तर. “पे जीवाचें कसी उतरली । ते दासी | मारल्याने अंगावर उठणारे त्या आङाराचें चिन्ह; वण. [ सं. 
कीं गोसावीण “जाली । सिसे वचि तया मविली । वही जेवीं ? | वळू ] «ाणे-न, वळ; वण; खूण. त्या धगधगीत सुदरनें । 
=ज्ञा १८.९१२: ५ हिशेव; व्यवहार. ¦ अञुना जिये ठायी । न|दैत्य द्वाणिछा पंचानन । परी आंगीं चुठेचि वळवाणें । जालं” 
सरे द्वैताची वही । ' -ज्ञा १३.९३८. [.दे. प्रा. वहिया; हिं. | घरासी । ? -कथा ५.५.६९. रे 
बही ] ( सामासांत ) खातेवही; पावतीवदी; रोजकीदे वही ३. | वळ--पु. १ दोरी, सुत इ०स असणारा पीळ. २ ( बुरुड 
चही--खी. १ ( ल्य़ांत ) वहुल्याभोंवती उतरंडी रचण्या-|काम ) टोपलीच्या तोंडाला तीन कामट्यांचा देतात तो गोठ. 
करितां आणतात तो मड्क्यांचा' समुदाय. बहुलें पहा. २ या|३ वळवळ; तळमळ; अतिशय उत्कंठा. [ सं. वळू; म. वळण ] 
' ससुदायांतील एक मडकें, | बहुल्याच्या उतरंडींतीछ एक वही | वळई-खी. १ भूस इ० ठेवण्यासाठी करतात ती वाटोळी, 
फुटली आहे ' चहीवरून अंबर होणे-(बहुल्याच्या चार |भोंवताळून बंद केळेली जागा. २ मूस इ०ची वाटोळी, भोंवतादून 
कोंपऱ्यास प्रत्येकी पांच पांच मडक्‍्यांच्या चार उतरंडी असतात; | कडब्याच्या पेढ्या लावळेली रास. ३ कडवा, गवत, कणसें न खु 
लमानंतर य की दोन बरपक्षाकडे जातात, यावेळीं भांडण होतें | ळेली ताटे इ०ची रास, गंज, गंजी. “ तृणाचे वळईै माजी देखा 
त्यावरून ) क्षुक्क कारणासाठी भांडण. “ लम्न झाल गोड पण वही- कैशी उगी राहे दीपकलिका । ? -रावि १५.११८. ४ वळी; 
घरून झाला अंबट, हें काय? ? [ सं. वृत्ति] | वळकटी. [ सं. वलय, वयित; प्र. बल्य ] बळकटी -कुटी- 
. चह्दी-खी. १ कुंपण, वई, वय, वे. * त्याचा एकांत व्यथै कोटी-खी. १ गुंडाळी ( कागद, कपडा, इ०ची ); रुंडाळळेल 
देख । जेसें वहीस वेसळे मूषक । .' २ अटकाव; प्रतिबंध, ( कि० | वस्तु. २ घडी; दुमड; मोड; सुरकुती. "कुटी सुरकुटी-ली. 
घाटणें ). से. वृत्ति; प्रा. वइ ] °्योडा-प. वयवाडा पहा. | वळकटी अथे २ पहा. (अव.प्रयोग) वळकुट्या सुरकुट्या. ° 
वहोत--वि. लागवडीत असलेली, आणलेली ( जमीन, | वि. पीळ घातलेली; पीळदार ( दोरी, सुत इ० ). *वट-न' १ 


शेत. इ० ). -वाडमा १.२३. ०जमीन-शेत-खी.न. लाग-| खिरीसार्ठी पिठाचा वळून केलेला वोटवा, शेवया इ०पदाथे. " वळ 
बडीची, पीक येणारी जमीन, शेत. वटाची नबळपरी। एक पोकळें अभ्यंतरीं । एके वतुळे साजिरी! 

चहीन, बहन --न. ( वे. ) उखळ. [ फा. हावन ] सुमनाकारीं पे एक। '-एरुस्व १४.१११; -सुवन १) र 
_ बद्दीम-_पु, वदमा पहा. [ अर, वहम्‌] ` २ दळणवळण; घरोबा; परसपर व्यवहार, *वटी-वटी 7" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धळ [ . . २७७३ 
््ज्््् 
ता) बतो पहा. “चचचा स 5 (पातका ; भोळेवणे, ' की वळ 
ड्या अंगास मोडी पडत अ त्वच कन्ननतन- ३) (50) पका | माय त र्‍क ३०.३ ज मात्र रग: स be 
क क ह मेळावे क 9 आणि गगनामाओी पैं उडाला । ' -सिसं ४.१२८. -परुस्व 
पु अस्वस्थ करणारी उत्कंठा; तळमळ. ( करि० करणे येणें ). | ८.१२. * हा परम इच सुदेळ गिरी। अवरे वळघोनिया बरी। ' 
fe राटावळी । करी भोजनाची वळवडी ।'-रावि २४.१४१. ७ (व्यापक) आश्रयं करणे, घरणे; पङ 
_लिपु २.१६.१६. ४ चडफड; धुसफुस. ५ कंड; खाज (गळू, |( एखादा प्रदेश, प्रांत) ` बुद्धीत सांडोनि ज्ञान । भेणे वळघडे । 
इृ्ची ). ( क्रिश सुटणे; येणें). ६ हाळ्चाल; तंटा; कुरापत. -ज्ञा ११;६६४. ५ भर, हिंडणे; भ्रमण; फिरणे. “मग हिंडणे, 
€ फिरंगी वळवळ करतां राहत नाहींत. ' -पया १२२. ७ चप- | वळगंत वासुदेव । ' -भज १९. ६ वळणे; ओढणे. पाकळ्या पसरू 
ळाई; एकसारखे ee ( कु.) रग. ( क्रि० जिरणं; |लागल्या म्हणजे त्यांचे शडे पहिल्यानें अंतर्गोल म्हणज आंतल्या . 
जिरवणे ). ०बळ-व्ठां-करिवि. १ नागमोडीने; किड्याप्रमाणे | बाजुने वळंगरेले असून... '-मराठी ६ वे पु (१८७५) ए. २४०, 
बळवळ करून. २ गडगडत; लोटांगणें घालीत; ' चक्कर खात |-अक्रि. १ पोंचगें; जाणे, € जयजयकार त्रिलोक करी । नाद वळ- 
(जाणे ). ३ भरभर; घाईघाईने; तोंडाला येईेळ तसं; अचावचा |घला सत्य शिरी ।' -निमा ९ ( निर्वोष्ट राघव ४१). २ चिकटून 
` ( बोलणे, खाणें, लिहिगे ). *वळरणे-१ नागमोडीप्रमाणे (राहणं; लोब, * अत्या अनत योत वळती (११ वर 
अंगविक्षेप करणें; आळेपिळे देणं. २.वेदनांनीं तडफइणें; तळ- चढण; भोगणे (बोडी-गाढवीला घोडा-गाढव यांनी). [सं. अव+ 
मळणे; विवरणे. ३ अस्वस्थ असणें (दुःख, उत्कंठा इ० मुळें). | खम्‌ ¦ भ्रा. वग = चढण; शु. वळग्ुं ] चळगा-घा -पु. विळखा 
अर्‍युत्युक होणे. ०वळाट-पु. अतिशय वळवळ; उुळ्डुळ मिठी. 'सागरल्हरी: किनाऱ्यास घे वळे झारिंगाया ।-केक १३५. 
अस्वस्थता. ०वळ्ठ्या-वि. १ गडबडा; धांदऱ्या. २ अस्वस्थ; चळधी-ली. चाल; हहला. ' साहे बोलाची वळघी। ऐसी अविद्या 
वेचैच असणारा. ०शोण-शेणी-शिणी-चली. गोंबरी ( थाप- [असे जगीं | '-अग ६.२७. त i 
डेली ). याच्या उलट रानशेण-णी. चळापिळा-इ. आळा- चळचए-ली. १ (कों. राजा.) घराच्या मुळ पायाच्या 
पिळा; अंगविक्षेप ( पिशाचसंचारादि कारणासुळ होणारा ). | बाहेरचा पागोळ्यांच्या आंतील प्रदेश. २ घराच्या पाख्याचा अर 
[बळणे+पिळणें ] वळावळ-जी. उत्कंठा; चुळवुळ; अस्वस्थता. प्रदश. ' जाणोनियां अभि लाविला घरीं। तो जाळनियां सवैही . 
वळावळी-क्रिवि. तडकाफडकी; त्वरेने. -शर. भस्म करी । मा नेणतां ठेविला वळचणीवरी । तोही करी 

चळ--खी. १ ओळ; पक्तिः रांग. २ टांकानें, लेखणीने | तसेचि।' -एभा ३०-९१% ( क्रि० बांधणे). ३ पागोळी; पावळी. - 

काढळेली रेघ; लिहिण्यासाठी ओढलेली रेष. ३ (७. ) तदा| [स वलमिस्थान पय जा की 
रीत; वहिवाट. ४ ( व. शोती ) नांगरटीच्या बारा-चौदा तासांचा |-भाअ १८३२] म्ह० सुरे उ क he 
समूह. वारा-चोदा पराटीच्या तासांनंतर एक तास तुरीचा घाल- चणीचा बासी र es ०5? sh हट 
तात, यावेळीं प्रयोग, [ सं. आवलि ] "वटा-प. १ रीत; संवय; उसनेपासने या र ता ppm 
परिपाठ; वहिवाट; पद्धत. * वळवटा पाइन देणें म्हणोन... ' | नस चेणारी व्यक्ति. बळच डक डो चा 
स ३ कन १ दः |नाही-गेले-चढले नाहीं )-( पाणी खाद बर जात 
वाइसमा ३.२४७, २ दळणवळण; घरोबा; परस्पर व्यवद्दार ना क्ती रा 

हक मूल्याथी प्रत्यय. उदा० -दळणा्् is wp ने १ आकारमेदाचे प्रकार (अक्षर, चित्र, शरीर, 
त्त्य हर ब इ०चे प्रत्येकी ); तऱ्हा; मोड. ' गोंदूनानाच्या अक्षराचे 
. वळदे--ख्री. ( को. कुण. ) जमीन करणे. शब 

षळई--खी. ( हेट. ) माजघर. [ दे. प्रा, वह्य्वर ] 


; वळण बिवलकरी दिसते. ? २ वागण्याची रीत, भ 
. झोक (अंतःकरण, .मन इ०चा ). ४ क्षण; 
वळकंबणे-कुंबणे, चळकेबा-कुंबा, वळख, वळख ” ३ कढ; अवृत्तिः झोक ( 
> वळखदेख, चळखपाळख, वळखी' 


दिस्त; व्यत्रस्था, ˆ वाळकास वळणांत ठेवावे. ' ५ देणे, घेणे, 
न 3 दार = $) oe 5 ळणवळण, 
स. वळखीदेखीचा वळखीपाळखी- ओळ्कंते जाणे, येणे इ० व्यवहारं व त्यामुळे येणारा संबंध; द 
2, r द्‌ ही शी ] | 
३० पहा. 


धावं [द करावी. ? ६वक्रता; सरळ- 

‹ सरकारांत वळण बांधावे, मग फियि स 
पळग-घ--खी. मिठी  आहिंगत वब (करि० पणा चसे वॉक, (नदी, रस्ता, काठी इ०चा). ७ डोंगराचे वाक 
. -घ-— , पकड;` घटट 9 ; { 

"भार; चाण ) [ सं. अव- खर; म. ओळगणें ] घळग(घ णे, 


८ नद्यादिकांचे पाणी विवक्षितजार्गी न्यावयासार्ठी बांधतात त घरण; ` 
क ह उदंधीचे F न्स क्‌ फुटे 3. 
'पुळंग ` पढते (वांथ;-माती दणड बेचा पळ; ` वळण फुटे । ' =उषा 
छंग(घ)णे-उक्ि. १. मिठी मारणे; पकडणे; ४" .. ` ; . 
ह र ` र CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


.बळणे २७७२ Ipc वळंवणौ 
९९.२३. ९ विला; वजनं. (क्रि० बांधणे), ˆ चितोपंतांनौं रामः जाईल. ' ४ उलट चाल, जाण्याचा रोख, वळण; फेरी. 
झ्ञेटजीकडे वळग बांबून नोकरी मिळविली. १० वेढा; वळसा. | गुर॑गांवाकडे येत होती आतां वळती रानाकडे चालली, य 
*दुर्मोच्य काळपाशासम. याच्या होय वळण वळयाचें 1 -मोवन (जुगार) विशिष्ट दान पडलें असतां घेण्यासाठी मांडलेले द्रव्य, 
-६.९०. [सं. वलन ] स्ह० १ वळणाचें पाणी वळणानच जाईल, | ६ छपराचा इुरुरातीचा, तळचा भाग. ( क्रि० बांधणे). ७ हृद्य 
२ पाण्या आधीं वळण पांधावें. (वाप्र.) चळण वांघणे-( ल. ) | चाळ, ( कि० करणें). * मौजे मजकुरावरि डफळेची फौज येउन 
तरी संपादन करणे; संधान बांधणे. वळणावर जञाणे-अनु- वळती केही ते समर्यी युद्ध जाइळे, '-वाडशाछ १०७. घळतीस 
सरणे; प्रमाणे चालणे, वागणे. ' हा अगर्दी बापाच्या वळणावर येणे-वळणीस,:वठणीस येणें. ' त्यांनीं धनीण बहु देक्ष असे 
नेला. ?  सामाशब्द- नडळण~दळण-न. दळणवळण पहा. |म्हृणावें। घेवोनि धाक हृदयीं वळतीस यावें । अर्वाचीन ३८२, 
०दार॑-वि. १ चांगला आकार, वळण असलेलें; ` नीरनेरकें. | वळते करणे-वजा करणें. वळवणो-ली. एक हत्यार, पकड, 
'ए सारले, व्यवस्थित, शुद्ध ( लेखन). घर्टीव आणि घोटीव |चळविणे-उक्ति. ( वळणें प्रयोज$). १ आकार देणें; घडविणे, 
- 'यांमासून हें निराळे आहे. ०शुद्ध-सूद-वि. प्रमाणशीर; |२ फिरविणे; कलते करणें (.कॅस ६० ). ३ गिरविणें; घरवणे, वळण | 
बळेंणदार. “ तीं कामाच्या सोईकरितां अथवा वळणसुदपणा- [देणें ( कित्ता, खरडा, हस्तव्यवसाय इण्ला). ४ तयार करणें | 
करितां सुधारण्यांतआलीं. ? -इंमू २५२. बळणी-खी. वळणगें, | ( पिळुन, विणून). बळाण-न-न. (प्र.) वळण पहा. 'चळित, 
` बळण पहा, चळणीं, वळणीस आणणे-येणे-वठणीस | बळीत-खी. १ सुरङुती. “ लपौनि चोर खांचेचां वोहळीं । वळीत- 
जाणणे-येणें पहा. ' तव विक्रमाविणं पळभरिहि न येतींच खळ | पळिताचं ताडवन घाडी । ' -भाए ५२१. २ वळती; परत फिर, 
बळें वळणी ।? -मोनामरसायन. चळणै-उक्रि. १ दिशा बदलणे; | (क्रि० घरण). “ आतां मोइनि टेली दुर्ग । कां वळित धरिऽं खगे ।' 
फिरविणे. २ राखणे; सांभाळणे ( गुरे, मेंढ्या ३० ). “चला वळूं -ज्ञा १३.५८३. ३ वळती पहा. ४ मेळेळें माणूस भूत होऊन घरी 
गाई । बैसो जेऊं एके ठायीं । ' -तुगा. २००. ३ बनविणे; घड- परत येणें. चळींच-वि. १ वळळेलें; पीळ दिलेलें; विणलेले, २ 
` विणं ( पिळून, इतर क्रिया करून ). | संस्कृत इक्ुदंडरस अपार । | घट्ट पिळलेळें, वळटेळें; पीळदार. ३ भक्कम; चांगले मजबूत; घटे 
त्याची प्राकृत दे वळिडी साखर।' -ह १९.२२२. ४ अंकित (शरीर इ०) वळीव गवरी-ली. गोळा बनविलेले शेण; गोल 
करणें; वश करण. “ मातल्या कामभद्रजाती । विवेकांकुशें वळावा। ? | गवरी; थापा-थापटी नव्हे. अ 
॥ -सुआदि १६.११. ५ वळवून, परतवून नेणे, आणणें. “जन| चुळ्धण--खी. (व. ) वळचण पहा. 
' कथिति घेनु कुरुनीं वळिल्या येऊनि उत्तराशेढा ।-मोबिराट६.६३.|- ` चळण--वि. (गो. ) अर्धे जळले. बळणुरचै-क्रि. ( गो.) 
“ बळल्या. हातीवरल्या ढाळा ।.' -ऐपो २१. ६ वळता करणे, घेणें. | अनु जळणे, [ सं, ज्वलन-वळणें ] न 
-अक्रि. -१ घरें जाणें; चांगळें तयार होणं (अक्षरः). २ वळणदार घळंत--खी. (A 
होगे; योग्य रूप चणे, ( चित्र, तिमा इनी), ३ बंस कल्णे;  चळतर--न्‌. ( बडोदे ) मोबदला; परतफेड. 'दिटेला शगार 
.िश्ा, रूप, आकार इ० बदलणे. -ज्ञा १३४८७, ' मडक्याचा काड | बिशेष कारणांनी इजारदाराच्या कसुरीवांचून रद्द होईल तर पे 
ओढा आहे तो बलिक ? ‹ आकाशी, मेघ करी गजेना । वळला | तर्‌ देणे, १-खा १२०. [ गु.; तुळ. म. वळता ] े 
पजेन्य समोवतां । ? ४ शरीरावयब वायूने आंत ओढला जाणें, _ ढी. खो. (हेर) मारां पले व्याक, बग 
त्याला वेदना होणें; पेटका येणें, बांब येणें. ५ अनुकूल, वश होणें; ( र 
होणे रर र _. , 9 लेली काठी. वळय पहा. [ देप्रा. बलय=्घर ] 
कबुल होणे. “ वळला न ईश्ररासहि तो दुष्ट वळेळ काय इतरांला । गम ग . ओळंबा पहा. 
» >मोडय्योग १०,७१. ६ प्रसन्न होणे. “ म्हणे सोसिका शपा! वर्ळेवणे--अकि, ओळंवणें पददा बळंबा-उ. ] 
बळलों। “-मोअश्व १.३५. ७ फिरणं; बिशिष्ट दिशेने जाणे. [सं.| चेळय- ली. ( कु.) माजघर. [ देम्रा. ख 
' बळन ] वळता देणे-परत देणे, करणें ( पैसा, उसनी वस्तु)... जळेल न. ओवडधोवड मोठा थोडा (शेताचा व 
चळती-ली, १ रानामड्ये गेलेली ,गुरें परत वळवून आणण्याचा |३°स टावतात). . . ; या जंग 
व्यापार, १२ गुरें वून आण्याची पाळी (गुराखी पोरें खेळत | - बळवंज्ञी--जी. ( राजा,) गोमेची एक जात. दिच्य (क 
अस्ता ज्यावर; डाव येतो त्यानें ‹ गुरे. बळावीं असा संकेत ). | चिकट मळ असुन तो रात्री चकाकत. -शज्लीको. ल 
ई-वांधुरे चारिता गोविदा। वळत्या न देसी तू कदा । '-ह २६.५६; ` चळचणी--न. वळवाचा पाउस. वळवा पहा- pF 
` जतुगा १७०. .३ एकदम, एकाएकीं आगमन; फेरी. ( क्रि० येणे); | बळवणी बहारुँ। तळचे जळ तसंच सख्या राहि । क ही 
धर उतरकर जफो' मांजराची. जर .क्रोण्हीकडन वळती. आली.तर िळवाऱ'पांणी ] म्ह बळवणी आठे आणि तळणी “`` 


९ = 


4 . 
CC-0. Jangamwadi Math Collection: Digitized by eGangpotri 


` “बाहेर फुटली मात । वळसा होत नगरांत । लोक दुःख ॅ 
` पिटीत। राजकिशोर आदचुनि । › -शिली १४.१७१. [ वळण 1 
म्ह० काखेस कळसा आणि यांवास वळसा. वळसे चेलांट्या- 
| खो.अव. फि; फिरवाफिरव. “ आतां या वेळेस वळसे वेखंट्या | १०-३१. 
| नकोत. › -भा ३७. 


। पेळसरा होऊन ...'-ख ४२.६०, 


धळवासं MG Fi ह वळ 
बळवा-ली.अव. ९ ( वारा-पाऊस पुर्वेकडे जाऊन पुन्हा पश्चिमे-| वि. (व. ) पाणी धरून न ठेवणारी ब वाहण्यास लवकर योग्य 

हहे वळतो यावरून ) पावसाची पुर्वा ते स्वातीपर्यंतर्ची नक्षत्रे. होणारी ( जमीन ). 

ऱ्या नक्षत्रांचा .पाऊस, [वळणे ] वळवाचा पाऊस-प.. वळार--प. (गो ) वांगइधा भरणारा कासार. 

१ पूर्वकइन येणारा पाऊस. २ (छ. ) कोणीकडे वळेल, ' काय चळिबा--पु. १ वळवा, ओळंबा पहा. २ खळ्याच्या मेढी- 

इरील याचा नेम नसंटेला माणूस; लहरी माणस. खळी च, चळीच | भोवताउचे दोरीचे कडे. 

पाऊस-पुखी. वळवाचा पाऊस. . वळिवट--पु.अव. गव्हळे; वळवट पहा, “ नखिया माळ- 
चळवाख--प- माशाची एक जात. आक्टोवर-नोब्हेबरांत| तिया सळिवें । इत्यादि वळिव बखें.। !-'६ ८२. -एमा २५. 

२७९. 


वळी--ली. ९ रांग; ओळ; पंक्ति. “ जेयं बळी धरुनि पंच- 


बळविंच-ज--ली. १ (कों. ) घोण. २ एक प्रकारचा सुंगळा, 
` बळविणे--उक्रि. ( ङ.) विळविणें पहा. ` | नळी बसे ते। '-र ४६. २ लिहिण्यासाठी ओढलेली रेष; ओळ. 

बळशिगटी--जी. माशाची एक जात. , | (क. त) पदः वळण; पोरग, सती; बची ` 

चळखणे--अक्रि. (प्रां. ) ` वळसा घेणे; भोंवती फिरणे. | ( शरीरावरील ). ५ ($.) वाफा. [सं. आवहि] = 
बळसा-प. १ वेढा; भोंवती, मागेपुढे फेरा. ( क्रि० घेणे; घालणे; चळी--खी. १ जनावराच्या डील लई नये म्हून 
पे). “ हरि म्हणे गा अविनाशा । जरासंघें घातला वळसा । ' खोगिराखाली दोन उद्या एकत्र शिवतात ती; अ 
कया २.२.८९. २ वळण; प्रदक्षिणा. -ज्ञा ७.७२. ` पदा-| गादी. “ठेविता वरि पळैक बढीते। घावरोनि घरणी कवळी ते। 
गास वळसा घालून किरणांस पलीकडे जाववत नाइ. ! ३ वेधन. |- किंगवि २५ -मोउदयोग १३.३१ २ क ण 
' उडाला देइघुद्धीचा वळसा | तुटला फांसा कर्मांचा । '-एभा १८.| गेज. " वळी पोथ्यांच्या ह्या तुम्हि व रि भन 
७५..५ बरां. -ज्ञा १३.१८६. ` संता ठाया ठाव पूजनाची |-वासने नृहरिदपैण १.२७. ४ जा घ ग इम क 
इच्छा । जीवनींच वळसा सांपडला । ! -तुगा. ३४४२. ६ संकट: वळी न धरे। अ संच प. डड क कळ, 
त्रास; अनथे. ' निद्राकाळीं ढेकूणपिसा । नाना प्रकारौ वळसा । -दा काम ) का तातू po hast ea र 
१७.६.११. ७ गांठ; अढी. “ अंतरीं पीळपेंच वळसा । तोचि वाढवी १ रि म नल bos 
बहुवसा । -दा १५.६.१४. ८ सहाणेवर एक वेळ मागेपुढे घासणे | आवळ । बार व कत त तक बी 
(मात्रा ). ( क्रि० घेणे; घालणं; उयाळणें ). ९ गोंधळ; गलबला; ल ७०; ,२ गोणी. 

चळीत--न. धरपकड; घेरणे. | शुडांचें वळीत करण्याचे 
कामहि कांही भागांत पोलिसांनी इसु केले होतें. '-केसरी २७. 


, दळ प. १ प्रजोत्पादन करण्यासाठी राखलेला 
क य खच्ची केलेला न बडवलेला घोडा, बैल. क 
घोडे मधुर ध्वनी ऐकून धावत येतील. ' खत 

र्‌ , १५२. ०दाखविण ; 
ततची) 'चंत्ररायदुग येथील ( शेक्सपिअर नाउ्धमाल ) ड र a 
Oa मी घोडी, गाय यांना गर्भधारणा करविणे, 


SN  - बळे, व्हळे-जी. (बे.) जात्याची टाकी - 
a Mh वळेसर--पु. (कु. गो.) फुलांचा गत, वेणी, 
1 इळक हत्यार, ( ० 9 भे 


= खी. (को.) एक जातीची गोम, वळविच. 

। वळोंची-जी- ली. (% पातत 

| न ना पळ 
3 - 3 | ‘ दीचे हे; 

बळही, बळहई--खी. रंज. ( प्र.) वळे पहा. व __न, ९ बोटांत घालण्याचे सोन्या-चांदीचे वेड; उदान 

बळाण--न,(ब. नां.) शेताची बाफ; शेतात पाउस पडल्या. न, जोडव; ' पोल्हारें विस्या दशांयुळि अध्या. 

तर शेत कोरड होणे. वाप र याक य यी 'क. ) नारळाचा अघोः भाग 
ह करत दोण वाफा, [वाढणं] पड अत सोसत ३९. १ (कः) ` | 

कोरची र्‌ होणे; 1 वाता ° 3 a 


` पकष ६४८ 


वळखरा--पु. पावसाचा तोटा; दुष्काळ. ' टोळखाद च 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>>>>>>--_---ऱ------__------- 
——् oS —— पपनस 


बाटी. ३ ( कु.) शिगर करण्याकरितां माडाच्या पिड्याचें काढलेले | बाई--खी. वायु; वात; वारा. [ सं. वायुं] डा 

बातळ मेत. [ सं. वल्य ] `|  बाई--क्रिवि. वाया; व्यथै; निरथेक, -तुगा..[ सै. च्य ] 
वळ्हई--ख्री-वळहपहा. .. . + ` `+ ` ` घाई--ली. (.भि.)-वेछ. “ घोडीक वाईने तिया हेडिम दुर्वा 

-. चक्ष, वक्षस्थल--न. १ छाती; उर.-ञ्ञा ९.४८०. (करू लाग्यो ? -भिह्लीं .२५. [ सं, वेला ] { 

निया हाहाकार (वक्षस्थळ वडवी नृपवर! २ (नृत्य) एक|' चाईट--वि. अनिष्ट; गुणरहित; अयोग्य; अशुभ. सांमान्यंत 

अभिनय. हो वक्षस्थ॒लानें.दाखविला जातो. सम, निभुम, अभुभ, | चांगळा याच्या उलट फार व्यापक अर्थानें वापरतात..[ स. विः 

` अकंपित व उद्वाहित.अशी पांच प्रकारची वक्षस्थळाची ठेवण असते. | अयू+र ] ०करणे-नाश, अहित-करणें.' वाइटावर असणें-ट्रेष 

[सं.] वक्षःस्वस्तिकक रण-न. (नृत्य) पाय स्वस्तिकर.करणे, | करणं; वरं न पाहणें. अहित चिंतणे, सामाशब्द- ०बरा-विं 

हात रेचित ` करणे ब छातीवर ठेवणे, .छाती आकुंचित: करणें. | सामान्य; मध्यम; थोडा फार वाईट. ०चांकडा-वि: अयोग्य; 

वक्षोज, वक्षोरुह-न. स्तन; कुच. ' उटेत वक्षो रुद ह. उटाणे। ? | निरुपयोगी;निरथैक; सवेतः वाईट; सामान्यतः वाईटच. ०चाणा- 

-सारुद २.५६ i वि. थोडासा, साधारण वाईट. ०विड्डळ-वि. .१ निरुपयोगी; . 
चक्ष्यमाण--नि, बोलले जाणारे, [ सं.] कुचकामाचा; व्यर्थै. २ कुरूप; विद्रूप; वेडावांकडा. ०साईटं-बि 

.चा--उभभ...९ पक्षांतरवोधक. अब्यय; चाह्दीतर;ः .अथवा; | अपथ्यकर; निरथेक; निरुपयोगी; सामान्यतः वाईटच 

किंवा. “ त्या तो भी जैसा गज भीतो सिंहासि सिंह शरमा। | बाईेण-न--नं. ( कों.) उखळ. [ स. बहू ] 

-मोभीष्म ५.४०. .२ व, आणि. " हिराजि वा क्रेसव मल वा| घाईनसळ--न. : उसाच्या चरकार्ची मुसळे बसविण्याची 


माळिं. ! -मंगळवेढेचा. शिलालेख, अथमाला \ खालची. लाट; काठवट. [ स. वाहन+शलाका ] 
चा--खीअब. ( संक्षेप) उवा. "वा चामवा गोचिड । ' -दा | . .बाहेल--पु. आवेल; चुलीशेजारचा भाग; वैल. [ वायंला ) 
१७,६.३३. “ तुका म्हणे वाच्या रागें.? -तुगा ३२८४ ' ` | ०चूछ-ली. वेल असलेली चुल 
` . 'धा-च्ा. आक्व्यदशक उद्ठाः वाहवा. £ वा !.असं कधीं | बाईसर---पु. नट घट्ट बसविण्यासाठी, दोन भाग एकत्र घर 
श्षारुय.” , ` ' |जुळण्यासाी मध्यें दिलेली चकती. [इ. वॉशर] | 
[--ली..(गो.) आई; "वा भार गेलां ' [ आवय ] घाउ(ऊ)गा--वि. व्यथ, निरयैक; रिकामा; मिथ्या. 'किती 


चा--क्रि. ( वहा याचा संक्षेप ) वहा: 'संतचरणीं अभिमान। ? , a 
-आपद ३३.८०. [ वाहणे ] , जल्पेसी वाडगें।शिछ १०७२. -ज्ञा १५.२३८. [ सं. वि+अयु] 


- स: वावटळ. 'वाउ- 
बाइच, चांइच, वाईच, वां(ई)स, वाइसा, वाहसा--।_ नः वाचघाण नन पाऊ 
बि. ( अशिष्ट) .थोडा; जेरा; अल्प; किंचित्‌. -क्रिवि. थोडासा; | पांगाचिया परी । जो आश्रो केहीचि न घरी। ' -ज्ञा १३.६५९ 
जरासा; क्षणिक. [ सं. अल्पीयस्‌.] [ स. वायु+उत्यान ] 
 चाइ(ई)चाळ--वि. अशील; वात्रट; वाईट. ' मस्करी करून | वाउर-ळ--वि. व्यथै; वावगे; निरर्थकः | कायिसय़ा 
बाइचाळ शब्द वोळत असे. '-ख्रीचः२:१२२, ` माजिऱ्या सारिखे | अर संपत्ति पोषिति वाउर। ' -ज्ञा १६.४२२ ऐसी दूँ महा 
वाईँचाळे ? -तुगा २०८७. [वाचाळ ] | धुयली । आतां काय स्फुंदसी वाउळी । '-कथा ३.१६:५२ [वाउगा] 


बाइ(ई)ण--सक्रि. १ वाहणे; धारण करण; चढविणें, “धनुष्य । चाउरुळ--न. वारूळ. ' म्हणती वाउरुळाचे नळे.। ! रवा 
बाइलीं हातीं 1 ' -ज्ञा. ११.६८२.. -एरुस्व १०.२४. २ देणे; १७०८. [ वारूळ ] 
अपेण करणं. ' तेण रीतुरायें वाइछें । !-भाए४२८.१३१. ' महा- | चाऊ-प-आओ--वि.क्रितिः व्यथै; वाळे; वाईट 
तपाचा पाउड वाइजेंच। ' -शिश् ११३. * प्रवृत्तीवरी निगड' तासि ममत्वें करून । परंतु वाऊ।? -गीता' १३.३७४ - 
बाउनि २ -ज्ञा ८.२४. [ सं. वह] 'वो माये । दैते. वायाचि वाए “-दिझु ६७४; “तंव देखिले bl आण 
घाइणे--सक्रि. वाजविणे. ` भयंकर, अति भेदकु महा. मोठा वाओ? -दाव ३८२, -ज्ञा ८.२४८: घापकेळ-ंवि 
शंखु । वाइळा भीमसेन ? -गीता १.१०९९. “ नारदतुवर वाउनी।* आमुते संबंध सोहळे । एश्वी कुंजे वाए केलें। '-“क १% 
ब्रह्ववीणा ।7-दावि ३४१. [ सं, वाद] र | चाऊळ--न. दोरीस माडांच्या पात्या लावलें एक ऑर्फ 
चाइ(ई)ला--वि. वेगळा; निराळा; मिन्नः ' केसेनि वाइळे ' याचा मासे धरण्यांस उपयोग करतात र 
उतरे । हे मुगुट भोजा। ' -क ३६. घाइलपण-न. (व. ) | याऊळ--न.( राजा. ) 'कातळीवरीले खळग्यात मातं 
रिकोमपण, [वायाः] झाळेशे शितः. 5 7 7 2977 57१9 त 


ER] 


हृ काई 


(८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


-द्वाक-ग २७७५ ` चाक 
I भ भ III 
र चाक-गली- वाणी; भाषण; आवाज; वाचा; वोलण्याची गमला । ¦ -मोसभा ३.७, 'निरोध-ङ्निरोध-प. £] 
क्ति किंवा इंद्रिय. [ सं. वाक्‌ | सामाशन्द-०चतुष्य-न. वाणीचे | वोळमे कुंठित करणें; गप्प करणें, २ वाचेवरीर संयमः नि:दाब्दता, 
बार प्रकार -परा, पश्यंती, मध्यमा व वेरी, °चाहु्यै-नः | शांतता. °निश्चय-ङ्निश्च य-पु. टमाचा करार; वरवघूयोजना; 
.बोल्ण्यांतील कौशल्य; वक्तृत्व. ` °्चापह्य-न.. १ बोलण्यातील | वरव निश्चित करण्याचा विधि. ०वाण-पु. कठोर शब्द; टोंच- 
अस्खलितिपणो, चतुरता..२ बडबड; वटवट;-भरमसाटपगे योलणे; | णारे, बोंचणारे शब्द; कडु वाचा. | लागति वागवाण काळजाला 
अतिशय "बोलों, ०पडु-वि. 'बोलण्यांत कुशल, तरवेज; . पंडित; कीं ।!-मोभीष्म १०.८. ०ब्रह्म-न. वेद, “एकी बागूब्रह् अभ्यास 
वक्ता. ०पेडित-पु. ( उप ) ताडकन्‌ उत्तर देणारा मनुष्य; वाचा- | योकई केलें । ? -ज्ञा १२.११२. ०भव-वि. वाचिक; वाचेपासून 
'कुशल; तडकाफडकी उत्तर देणारा, ०पथ-पु. संभाषण; भाष- होणारे. “वाचे वसे तें बाग्भव । तप जाणावें 17-ज्ञा१ ५.३२ डर 
णाचा ओघ.' ' नुसधीच शांतिकथा। आणिजल कीर वाक्पथा। ' [मय-ङ्परय-न. साहित्य] भाषेतील अंग्रसंपत्ति; गंदयपद्या दि 
-नज्ञा १३-११५५. .०पाटच-नः वोलण्यांतील चातुयै, कौशल्यः ग्रंथसमूद. -वि. ९ दाव्दांस अनुसरून; मूळ वचनाप्रमाणे; वाणि- 
वक्तृत्व. ०पाँडित्य-न. वोलण्यांतील तत्परता; सद्यः-प्रत्युत्तर रूप. ' विवरण जाला वाड्मय । संपुण. पर्याय नवमिचा १ -ज्ञान- 
देण्याची कलो. ०पारुष्य-न. कठोर भाषण; खरडपद्री; शिवी- | प्रपीप ७७९. २ वॉचिक; शब्दमय. “एवं शारीर जें तप । त्यांचे 
'गाळी; दुर्भाषण. ०प्रचार-पु- भाषेतील संप्रदाय; म्हणी; विशिष्ट दाविले स्वरूप । आतां. आइक निष्पाप । प तत ऱ्ज्ञा 
'जृब्दसमूहास वारंवार उपयोजिल्यासुळें विशिष्ट अथ येण्याचा १७.२१. ०मयी-खो. वाणी; क जी एकमात्र I 
प्रकार; रूढी. ्रतिबंघ-. १ भाषणवंदी; बोलण्याचे थांबविणे;  पुरुषाप्रति तीहि बाडूमयी देवी । की वुड Rl 
गप्प करणे, वसविर्गे; तोंड वंद करण; कुंठित करणे. .२ स्तञ्बताः सेकंद; क्षण, ०माचुर्य-न. घाण क म Re 
शांतता; नि:शब्दता. ०खरगी-ली. वोलण्यांतील-अस्खलितपणा: | रसाळपणा. बाग्सी-त्रि. १ वोल्ण्यांत पटाईत; डी र वो 
वाकत्रवाह; शली. ०स्तिष्दि-खी. शब्दांतील अमोषता; वोढलेला अ bases गोरा 
२7" * रि २ , ¢ i दाव्द्‌ ढ श =, ५.५" 314 
गद्‌. खरा होण्याची. शक्त. ०खुक्कुत-न: ho | र चर्चा; तोंडातोंडी. ०रोध-पु: १ बोलण्याची 
कुत दिघे. ? -मंगळवेढें लेख, म्ैथमाला. "स्‌ छली. यु . 


nN ] 


- a चळे । देखतु | मनाई; तोंड वैद पाडणे; गप्प करणे. २ स्तंग्धता; मृकता. ्वञ्भ- 
तीळ चातुर्य, विविधता, कौशल्य. ' हे वाक्‍टाडि एक क न , वाचारूप हत्यार; शाप. "वल्लरी -वल्ली-विलळा- 
माझे बुद्धीचे डोळे | य ऱ्ज्ञा १४.२० . (शस्तम बोलतां ी कडित र सिं नी-खी नरः वाणीची देवता. °्चाद्‌-ए- वादविवादः 

अडखळणे; थांबणे; वाग्रोध; गहिवरामुळें वगेरे बोलतांना कुंठित | `, पाखंडाचे दरकुटे । मोडी वाग्वाद अव्हांटे 1१ -ज्ञा 
होण. वार _ना-पली 'बल्ना वडवड; वटवट; खवखव; | वितंडवाद. ` पाशान "४ मैतुक;- शाब्दिक करमणूक; 

| bss न दाव्दपोडित्य; बडबड; वटवट; पोकळ | १२.१४. विलास १ कनी सरस्वतीपुडे महे बहुत ग 
पावनः (याति द वाग्जालिक । शब्द शाते सोडिलीं । ? वाणीची डाः ला न व्दिक करमणूक. ०वीर- 

Te श र १३:२०. ०दँड-एः १ धमकी; खरडपट्टी वाखिलास दाविती। pane ना 

: बा संयमः भाषणावर नियंत्रण. ०द्त वि. अडः es { ह मुक्तमुदी। ठावी माझिये 

१ वाडूनिश्रय झाळेला; शब्दाची दिखेला; र शती] i १८.२७: *व्यय-पु. व्यये बडवड;' निर्थक 

३ तोडीः . दादांनी संमत. केलेला; वचनावर» बोल रांची = र-पु. बोळा- 
हिंडे तोंडी! बदन दिखे; वणव तया _ रार; वखधूयोजना. | भाषण, बोल: पाळ्दांची > व्यक सणी “जेष के 

विक १ कामीनी वि. १ अभद्र बोलणारा; अपशब्दं | चाली; गप्पासप्पा; ना ण र 
२ तोंडीं करार; वचन, ०दु- १. प्रणारा;|नास्व्यापारां। अवक ~ वह) 

FR बोलणारा; चुकीची भाषा वाप, `" . मकाः [येत नाहीं असा. ' मज 
चा Fe क ली ०दोष-पु. १ वाणीची | सून्य-वि. अ स he क 
अ जो जत उच्चार, २ अपशब्दं; निंदा अश्ौल्ता. २ नी ताग, अंबाडी, घायाळ वॉरेच्या सालीचा 

: जिव्हाश्रंश Ee दन्द बाहेर पडणे; वाक्‍स्खटन- ब दोर व ै 

EF ३ न्चु द्‌ 3 9 ८ 4 | द्‌ a ॉ न्य 
“यु: ९ वाणीरूप पताका, २ प्रसिद्धी; दवंडी, ` सवबा ९ बाकस. एक पव. | Fe दंडांतीड 

बांधी नेणे। ' -ज्ञा १३.९०५. तिवत ह चांक, वाक-ली...९ खियांचे एक ग र 

ठव "न्संदर्धी निं ; २ भाषणव५!; र . तांत. देणी ।?. -वेसौस्व ५:९२ 
ण्यावरील नियत्रण, दै मान; प. TR ; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ~ 


- वळलेला; सरळ नव्ह असा. २ ( ल. ) विरुद्ध; तेढ | 


. ण्याचा दागिना. 


` बाकडे याणी सांगितला. ? -पेद ६.१९; -पया ४६६. 


_(गो.) चोरी. 


-बाकडिया ढोरे बैसडॉ ।  -ज्ञा १३.५६५. * अति दृष्टीची 
-'घाकडी लागली । ? -दावि १४१. "` 


. कळणे. २ वांकडे बोलणे. | संगिकासौ बोलतु वाकडोनि.। ! 
: -दाचि ३७१.. शे - 


पायांतील वाळे; पायांतील दागिना. ' गजेती ' चरणीं वाकी |रूळलेला रस्ता; रददारीचा नव्हे असा मागे. “ वाकडी वाट कोणी- 
अभिनव । ' -तुगा २९१. -न. १ होडीची फासळीसारखीं|कडे केली । ' -होळा २७. २ अन्याय्य मागे; कमाये, ' स्वइच्छे- 
लाकडे, रोजापासुन वऱ्यापरीत टोकावयाची कमानदार लाकडे. | विरुद्ध वाकड्या वाटेने जावें. लागते. . ? -विक्षिप्त २.१३. 
"२ रहाटास आढांच्या दोन वाजूंस बसवितात तीं वांकदार लाकडे. ०खमजूत-खी. १ कळषित मन; पूषैग्रह दुराग्रह. २ तेढ; द्वेष; 
. पु. १ वन्ता, वांकडेपणाः २ ( ल, ) कल; झोक; ओढा; तोल. गैरसमजूत. चांकडे-न. १ वैर; द्वेष. “ बाहेर मिरविशि भांत 
३ (छ. ) द्वेष; तेढ; मत्सरबुद्धि. ४ (ल. ) दोष; चुकी. | हरिशीं वांकडे । › -राळा -वि. १ प्रतिकूल; निष्ठुर; न आवडणार, 
-‹ ह्यांत शिवबाचा कांही वांक नाहीं..! -सुथैग्र २. ५ (व. )|' प्रभो शरण आलिया वरि न व्हा कर्धी वांकडें । !-केका ४०, 
_ तथ्य; अथै. * त्यांत कांही वाक नाहीं. ? चाकडवेळा- 


२ अयोग्य. * सद्गुरु वांचुनि वांचुनि विफल जिणे यांत बाँक 
काय? ? -कीतैन १.३. °ते रा-पु.भब. तिफाशी सोंगटांतील एक 
दान. ६4५२. ०द्ाखविरण-क्रि. वेडावणें. ०पडणे-येणे- 
घाकई--वि. दुरुस्त; यथायोग्य. ` पेसा मजकूर करार] क्रि. भांडण होणे; वितुष्ट येणे; कलह होणे. ०पाऊल न. देरव; 
` | दुराचरण; व्यभिचार. : 7२ 

' वाकचवडा-ड--वाघंचवडा पहा. ` बांकडा--पु. १ मुलाचे हातांतील दागिना. - २ क्रियांच्य 
- चाकटांवर्च--करि. ( गो.) चोरी करणें. वाकटी-खी. पायांतील दागिना. र 

वाकंडी--खी. (प्र. ) वाखंडी; घायपात. 

चाकण--न. १ वळण; बांक; वक्रमागे ( नदी, मागे वगैरे 
मध्ये ). ` जेथें रान भयाण फार असती कांटे कडे वाकणे । ' 
-केक ४५. २ खाडी; आखात; उपसागर, ४ सामान्यतः 
वांक; वक्रता. चाकणे-क्रि. १ कलणें; वांकडे होणें; तिरपं होणे. 
२ पोक येणें. ३ (छ. ) न्न होणे; शरण येणें; नमणें, [ सं. 
वंकू=्वाकणें ] 
वाकती--ली. पदराची वगेरे खोळ; झोळी. 
चाकदोर--प. वाकाचे दोर; वाखदोर 
चाकनवीस-निवील-नीस, बाकेनीख-. १ ( मूठ 
प्रतिकूल बाकड'ोका-सुसका-चाकिडातिकडा-वाकडा | फारसी ) लेखक; इततांतलखक, रोजची दैनंदिन मादिती लिहून 


घाकरवाळ्या-वेळा-ली. वादी; -ख्रियांच्या दंडावर घाल- 


_ घाकड-डी--खी. पावसाची झड; सर; सतः बृष्टि. ` कां 


याकड--वि. वांकडा; वक्र. ¦ देऊनि वाकड करूनि सुख।? 
“दावि ११५. . fe = 
चांकडणं--अकि. १ वाकणे; वांकडे होणे; आंखडणें; 


चा(बां)कडा--वि. १ वाकलेला; वक्र; कळलेला; लवळेला; 


. तिडका-चांकडा देहुडा-वि. वक्त; वाकळेला; कुबडा; वक्रां; ठेवणारा; अखबारनवीस. २ ( रूढ ) मोठ्या घराण्यांतील 
* सरळ नसळेला. चाकडचाद्‌-पु. तंटा; वखेडा; याम्रमाणेच. |खासगीकडील हिरोब, कागदपत्र, भोजन वगेरे सवे कामें करणारा 


` चाकडनाक्या - पावल्या |- मान्या - सुखका -दिणी -| कारभारी. -रा ६,५०९; [ अर. वाकिआञनवीस्‌ ] ` 


- शिंग्या-इ०. वाकडा शुणाकार-य. युणाकाराचा एक अकार. चाकफ, चाकच, चाकीफ-रवि. १ जाणता; हुषार) तर 
ग्ताईत-पु. एक गळचांतील -ताईतासारखा अधेचंद्राक्ति ब | माहितगार; अनुभविक. ' माझे चालीस व सुलखास वाकब. ' -भांज 


* घागऱ्या लावलेला झुळांचा अलंकार. ०भांग-पु. एका वाजूस कमी | १८२८. २ माहीत; ठाऊक. त्याची अवस्था काय हें वाकफ. ' 


£ 


केस ठेवुन पाडळेला भांग. ०मारी-पु. आडवाट; अप्रत्यक्ष -रा ५.१६८. [ अर. वाकिफ ] ०्गार्‌-वि. माहितगार; तरवेज; 


मागे. “ वांकड्या ' मार्गानें कां बोलेल । ' -कमं १.२९. निष्णात. “ त्यांचे विचार विशिष्ट झा्षांतील वाकबगार विद्रानां" 


०विचुका-वि. वेडावांकडा.. " कां वाकडा विचु कां पाडलीं। ? पेक्षा पुढें गेले होते !-टिळे ४.३६३. ०गारी-ली. माहित- 
-ज्ञा.९.६. चांकडी दृष्टि-नज्र, चाँकडा डोळा-खीपु. गारी; हुशारी, ' तुम्हांस वाकवगारी आहे. ? -रा १२.६१. वाक" 
तिरस्कार, दवेषयुक्त रिवा पापी दृष्टि. ०पगडी-खरी, अवज्ञासुचक | फीयत-खी. माहिती; ज्ञान; अतुभव. “ पागेचे कामांत महमद 
वतैणुक; विरुद्धाचरण. ( क्रि० करणे; ठेवणें ), “मान करून | भजीम्खां यांचीच वाकफीयत चांगली. '-रा ७.५६. ` 

पांहुणे-ली. अवज्ञादरक इष्टि, ०३देख-खी. १ वाकड्या दिंगाची| चाँकर--३. ( कु.) वैलानें शिंगाने पाडलेला ओरखाढा, 


४ म्हस; २ ( सांकेतिक ) चिच, त्राकडी घाड-खी. १ विपथ; न| वळ. [ यांक ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection.‘ Digitized by eGangotri - 


oo 


वाकल्या | Fie र 
वि. - २७७७ घाक्य 


चाक्या--ख्रीअव. वांकुल्या पहा. ' वाकल्या दाविती 


वः वादावर. Pi FE 
| अर्भका? -दावि ७.२.३३, तलक “वश किः 


“ पालखीचा दांडा वांकीव असतो, ' 
चाकघट्‌-खी. (घ. ) वाकवट वाखाचा शुजडा, गुंडा.) बाकुडण-वांकडणे पहा, वाक्ुडपण-पणा-नपु. तीड; 
Co re ) १ वांकण्यास लावणें. तेढ; वक्रता. द्वेष; _ विनु, “ उभयतांचा हजारपांचशें वर्षाचा 
(छ. 5 नन्न करणे. ` फडणिसास वांकविला | वांकुडपणा असल्यामुळें '-आगर ३.२२५. वांकुडा-( काव्य 
आहे दे पाहून विसूभाऊस समाभान झालें. '-अस्तंभा ३५; |वांकडा पहा, -ज्ञा १३.३४३. | 
चा(वां )कख--न. सुताराचें लांकूड तासण्याचें इत्यार;| ` वांकुडी --खरी. वाकांडी पहा. 
तासणी. बाकखरणं-वाकसानें तासणें. - `| वा्‌(बा)कुडी--ल्ली. वाकडी पहा. झड; वृष्टि; मेघाच्छादन. 
१ बाकसणी-नो--जी. (व.) भांडीं घांसावयाची काथ्याची, |“ जेवी वांकुडी घाली घन।”-सुविराट ५.१११. ' बाणांची वाकुंडी 
. वाखाची रुडी. [वाख ] वाकसर्णे-क्रि. (व.) दशादशा होणें; वर्षेत । मेडप दिसत अंतराळी ।!-ह २४.२४. ` 5 
वाकासारखा पिंजला जाणं. वाकसला-वि. (व.) शिळा; वातड; वाकुदर्णे--अकि. मनस्वीपणे नाचणे, उडणे, बागडणे, हसणे. 
लवकर न तुटणारा. | क चा(चां )कु(को)ली--ली. (बहुधा अनेकवचनी उपयोग) 
चाकस( खा )ळ--ली- एका जातीचें भात. -, _ ।वांकुल्या; विडंबन; चेष्टा; वेडावणे; तोंडं वेडींवांकडीं करणें. "द्विविद 
वाकळ--जीन: १ गोघडी; अनेक चिंध्या शिवून केळेळें वज्न.  कुमति त्यातें दालवी वांकुल्यांते। “-मोकृषण ६७ ८. -ङ्ञा १७.३४. 
, “घरीं मोडकिया वाजा । वरी वाकळांच्या शेजा । '-तुगा ६८२. वांके--न. वॉक अथे «पहा. १ रहाटाची अढेकड; चाकांच्या . 
¦ ` २ जीणे वक्ष; फाटके वक्ष, कपडा. “डॉं वाकळ पडे वाटेवरी ।|परीघाचा भाग. २ वांकदार लांकडाचें खुंटाळें.. ३ हत्यारें, पळ्या 
। ` त काठीने उचलिजे वाटसरीं । ' -मुरंछ ४११. ३ (छ.) वृद, वारे ठेवण्याचे वांकदार लांकडाचें साधन. ४ वावकडाच्याँ तिन्द्द 


जरठ, जरूखड खरी; गलिच्छ, अजामळ खी. [सं. वल्कल] ० गुंडी- लांकडांपेरकी प्रत्येक. 

' ` खी. (व.) वाकळ गुडाळळेला वागुलवुवा किंवा बाई. ०फाडणे- चाकेनबीस--वाकनीस इ० पहा... र 

¦ . (व.) (ल.) व्यै बढवड करणे, चाकेरी--खी. एक सागरगोटीसारखी औषधी वनस्पती. 

। ` ` चाका--य. १ इकीकत; वतेसान; घटना; म्हणणें, ' वोडले- र य भजन न वयनी: 
` प्रमाणे वाकाहि लिहिला. !-चित्र १३७. ` उभय पक्षांचा वाका वांकेख--वाकस पदा. “ 2. 

'ऐकून निर्णय सांगितला. -धाको ६२. २-खी.सृत्य. "२७ जिल्कादी |... चाँकेखिर-वि. वांकडा, वांग; कुब्ज. * वाकेसिर पांगुळ | 


- पादशद्दाची वाका फौत जाली. !-रा 3१.५५. [ अर. वाकिआ] थोटे i तषि ४७४. . 
* वाँक्रोण-__न. वाकण पहा. 


घांझा--पु. वाजविण्याचे शिंग. ०ईत, वांकेकरी-पु. शिंग च न्या 
SE प | घाकोरणे--कि. वांकोऱ्याने तास पाडणे. 

| a रर र्‍ * 

[जविणारा. “ इटेकरी, पटाईत वांकाईत...यांची संचणी करून| बाकोरा--प. ओरखडा; ओचकारा; करकोचा. 


हशम मेळविले. '-सराआ ६. ... ` "ही बाकोरो-प. (कुण. कर. ) न्हावी; नापित. * बाकोंऱ्याला 
वांकाड-ण--न. वांकण पहा. “ वळणें वांकाणे भोंबरे ।? | निरोप पाठविला. ? [वाकोरा] दर 

-दा ११.५.३. चांकाडी-खी. वांकणपहा. . . चाकोरें--न. १ दाराच्या.फळीचा खालचा वात्या, वाता, . 

द चाक्ांडी--ली. १ घायपात; वाकंडी पहा. २ (शा) क्रियांचे | वाथा. २ ल्हान तास पाडण्याचे आऊत; नांगरी, ` ' प 

" कमरेमोंवतीं नेसण्याचे वत्र. ( क्रिश नेसणे) `  चाको(कु )रं--न. लहान वाफा; पाणी देण्याच्या सोईँ- 


चांकारणे--क्रि. १ रस्ता सोइन बाजूनं जाणे ( टाळण्या | करतां पाण्याच्या दांडाजवळ पाडलेला लहान वाफा. 
करितां); चुकवून जाणें. २ दुर राहणे; संवंघ टाळणे; याजूस सरणें.| वाक्य--". १ एक संपर्ण विधान करणारा शब्दसमूह: पूणे 
३ दूरदूर राहणे; संबं टाळणे: ` अथे होइ इतका शंब्द्संच; लहान परिच्छेद; सिदान्त."९ उभिः 
घांकाळा--प. रदाटाच्या प्रत्येक वाजूस दोन वांक्रे कमी | वचन; नियमः सून; विधान. ` सत्यत्रतरतमति पतिस तिचे वाक्य 
* लावून तेथें सुंभाचा दोर वांधतात तो. [ वांक ] करावें लागे। › -मोरामायणें १.४९९. [सं. वच्‌ = बोलणें ] 
* चाकि की )फ-वाकफ पहा. * आपंण वाकिफ नव्हतो. १| ०खेडन-न. १ सिद्धान्ताची असिद्धता प्रस्थापन करणें, खोडून 
-पेद २०.९४. es काढणें; चुकीचे ठरविणे. २ वाक्यांतील दोषदशँन; वाक्य चुकीचे 


बाकी स्देस-वांकडी म्हस पुढा, . , | ठरविणे. ३ वाक्याचे अवयव पाडणे; विभाग करणे; तुकडे पाडणे, 
र -0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri : 


क्या | 2 ER, 

््््््  ्््् ््\्IT\्भध्ENMNNSNENNES 
०दीप-पु. स्पष्ट, सुबोध वाक्यें, ०दोष-प. वाक्यांतील न्यूनता, राम तो सदा शरशस्त महागमे पर वाखर 1 ' -मोरासायणें ५; 

चक, अझदता इ०. साहित्यशात्तकार हे दोष अनेक मानतात. -मोद्रोण ९.७६. -वि. वाखासारखे पांढरे; शुभ्र(कॅस)..' जाहाहे 
 उदा० प्रताप रथांत पुढील वाक्यदोष दाखविले आहेत:-शब्द- | केश सकळ वाखरो। ? -राठा २९. Re 
हीन अथवा शन्दशाल्रहीन; कमश्र्ट विसंधि; पुनरुक्ति; व्याकीण;| चाखळ--खी, पोटाची खळगी; भुकेसुळें पोटांत पडेठी 
बाक्‍्यसंकीण; भिन्नलिंग; भिन्नवचन; न्यूनो पम व अधिक्रोपम; भमः | खळी. दं ३.,.= = 7० 
बंद; विसगैङस; अस्थानसमास; वाच्यवर्जित; समाप्तपुनरात्त | वाखळण--अक्रि, वाखा होणे; अतिशय आजारी पडणे; 
संबंघवर्जित; पतत्प्रकर्ष; अधिकपद; अष्टार्धायिवाह;प्रक्रमभंग; अपुण; 'गमेपात होणें. क : 
बाक्यगर्भित; यतित्र; अशरीर; अरीतिक इ० काग्यप्रकार्शात| वाखळ--ज्जी, वाकळ पहा. क... 
हे दोष पुढोळ सांगितले आहेतः-प्रतिकृलवणे; उपहतविसंगे; छप्त-। वाखा--पु. १ दुःख; पीडा; उपद्रव; नाश; संकट. “पद्‌ | 
विसगी; विसंधि; हतकत म्यूनपदः अधिकपद; कथितपद्‌; पत- | प्रणामी बहु होति राखे।  -सारुह ५.२५. २ महामारी, पटकी 

_ त्मकर्ष; समाप्तपुनरात्त; अर्भातरैकवाचक्रपद; अभवन्मतयोग; अन- वगैरेची साथ. ` आकांत वाखा प्रळये। -दा ३.७.८२. ३ अकाली 

.भिहितवाच्य; अस्थानपद; अस्थानसमास; संकीण; गर्भित; प्रसिदधि-ग्षैपात. ४ संहार; मारामारी; युद्ध " वेलोलखानाचा थोर वाखा 
इत; भभप्रक्रम; अक्रम; अमतपदाथे. याप्रमाणेच झब्ददोष.| केला. ' -सभासद्‌ ४९. [ अर. वाकिभा ] | 

` शब्दालंकार, वाच्यारंकार पहा. ०पद्धति - खी. वाक्यरचनेसंवंधीं| चाखाडी--ी. (गो. ) तोफा सोडणारे जहाज. 

- नियम, वाक्यरचनेची रीति. ०पूजा>खी. शब्दरूपी पूजा, ' स्वामी| वाखांडी--खी. वाकडी पहा, ` | 

. निवृत्तिरांजा तो अवधारू वाक्यपूजा झानदेवो म्हणे। ! -ज्ञा| बाखाण-णा--नपु. स्तुती; चर्चा; उद्दापोह व्याख्यान; 

: १५.५९८. ०पृथक्करण-न. वाक्यातील उद्देश-विधेयादि निर- विवरण; स्पष्टीकरण.-ज्ञा १८.१७४५. [ स. व्याख्यान, विभा 
निराळे भाग सांगून त्यांचा परस्परसंबंध दाखविणे. ०प्रयोग-पु. ख्या; प्रा. वक्खाण; पं. बं. बखाणना; हिं. बखानना; सि. वखा- 
वाक्याची, शब्दांची किंवा भाषणाची योजना, रचना. “रचना-|णणु; गु. वखाणबुँ ] ०णी-खी. नांवाजणी; स्तुती. ग्णे-कि.! 

_ खी. बाक्यांतील शब्दांची मांडणी, ठेवण. ०विन्यास-पु. वाक्यां-| स्तुती करणे; नांवाजणे; चाहां करणे, “ चारी वेद ज्याची कीति 
दील शब्दांची जुळणी, मांडणी, परस्परसंबंध; त्यासंवंघीं -नियम |वाखाणिती । ? -तुगा १४. २ वणेन करणें; स्पष्ट करणें; विवरण 
वगरे. ०विद्यारद-वि. वक्ता; पंडित; भाषणांत कुशल, चतुर. करणें. * सुचिले तेहि पुढें प्रहस्ते । वाखाणिजेल संगें । '-रास ५. 

= *०४ा:-क्रिवि. प्रत्येक वाक्य घेऊन; प्रत्येक .वाक्यास अनुसरून. ७००. | [ 
वाक्यार्थ-पु. १ विधान; सिद्धान्त; वाक्याचे उद्दिष्ट; भाव. २। वाखार-री--खी. दुकान; कोटी; चखार पहा. † सरील 
कथा. “ समयैसेवकें वाक्याथ लिहिळे । ›-सभ्र ३.२, वाकया- वाखारी भ्रवणाच्या । › -एभा ३.८७२. “तो देखे नाची 
-लेकार-य. वाक्यांतील निरथैक शब्द; केवळ शोभेकरिता वापर-| वाखारी । ' -ज्ञा ७.१३५. चाखारी, योखारी-खी. ( महाइ) 
छेळे शब्द; वाक्यातील मोकळी जागा भरण्यासाठी दिवा खंड|मांडारांतील नगद शिळक. “ भांडार फोडोनि वांखारी। ने 


» पह नये म्हणून वापरलेला शब्द. उदा० जेहते. नुपसाहे। › -इषटातपाठ ८१; वि. 
वांक्या--जीअव. वारी. वांक अलंकार पहा. “ पिंवळया| चाखाळण--क्रि. वाखल्णें पहा . चुकीने वाखाणणे या 
. “बांक्या रुणझुणती । ? -रामाची भूपाळी. वापरतात. लः 


घाख--उ. धागा; तंतु. वाकः पहा. चाखंडी-वाकंडी पा.| चाखीळ--न. (गो. ) अस्वल. डॉ 
वाख--प. वाखळ; खळगा; ख्व. * वेचेना परी इसी।| चार्खे--न. १ जाळे. -मसाप २.२.५७. २ (गोः पि 
बाखान पडे।'-अमर ७.२६५. वाखती-ली. खड्डा; खळगा; |. . वाखो--पु..( कु. ) वाखा पहा. 
.  - खोळ. भरोनियां घरीं । राहिलों वाखती । तुका म्हणे संतापाे।करा| घाखोर--पु. वाखर पहा. 


, „ पुढें वाखती । ?-तुगा २६४१. -ज्ञा ९.४८०; १३.८०६; याखोररणे-क्रि. वाकोरणे पहा. चाखोरे-वाकोरे पई 
घाखणणी-णे--वाखाणणी वगरे पहा. ` -| चाखोरा--पु. घर; वाखार पहा. | 
: ` चाखण--कि. भिणे; वाकणे पहा. चांखोरी--खी. माळ ! -शर. 


घाखदोर, वांखबगार, वाखबट--बाक दोर इ० पहा, | . घाखोरे--न. खिसा; कप्पा. .' न्हाणूवी तंब आपण न 
वाखर--पु. १ वस्तरा. (गो, ) वाखोर. ` परभुतेजें नुरे वज्रं | वाखोरें पाहिलें । ? -नागदेवस्मृति २६. कॉ 
.. : तेजस्वी पर बाखर । ' -मोरोरामायणें ५.-तुगा १९८२. २ खुरप.| घाखोल्या--लीअव, ( ब. ) वाकुल्या पहा. . .* 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` एक जात. 


वांग Me क्क मड २७७२ | तयु 
 चाग-ली. १ रहदारी; चहूं; वापर; वागणूक. २ वाहण्यास, | वागवटी--ली. उक्ति, भाषण; बो. "ऐसा रेम होतसे 
नेण्याआणण्यास सोईस्करपणा, सुलभता. ` आठकीचा वाग'-झाठ र । आल्या पुसे वागवटी ? -नव १५.१४, -नव ३८५, 
माणसांचे ओझें; [ वागण ] न चांगचांग--किवि, कसकपत; वखवख; किरकिर; अंग, जीव, 
` झ्ञांग--य॒. १ सोनें, रुपं कौरेस मोरचूत वॉरेसुळें पडलेला |३ृति वगेरे बरोबर न चाटण; इ करणे. ( क्रिश करणं). 
डाग. २ घातूच्या पत्र्यावर दिसणारे हातोइचाचे ठोके. ३ तोंडा वाग(च॒ ) विर्ण-सक्रि. १ वागणं प्रयोजक. भार संभाळणे; 
बरी सुरमाच्या पुटकुळ्या. “ बांग तिळ सुसमं गास 1? -दा ३. निभावून घेणं; सांभाळणे; खपवून घेणे; जोपासना करणे. २ (छ) 
६.५०. [सं.व्यंग]. .. .: पती नी लांबविण; उडविणे; उवाडीने घेऊन जाणं. वागवून घेणे-संमा- 
_ चांग--पु- बधिरता; जडपणा; दौैथिल्य ( भारामुळे येणारं). (मूळ, चाकर वौरेस ) सरयतेने चालून चेमे; निमा -, 


(कि०.येणं. ) - ड | चागळ--वागूळ पहा. ps 
: ` चाँग--प. भलारी; शेतकाम करतांना म्हणावयाच गाणे. : 


अ चागळ-ळी-ळै, वाघलो-ळी ली. एक प्रकारचा मासा. 
. चांग--उ. एक सुलींचा खेळ. -मखेपु ३३६. घल एक प्रकारचा मांसा. . 


. वागचचइा--प. एक वनस्पती. 


° शेपटी करवतीसारखी असते. याचं खत झाडास घालतात. 

टर दवी याचे प्रकार-वोलाइ, पळवा, वानवसां, भाट्या, आध्या, शेवते 
.चागजाई--ली. वाघजाई; एक देवता. ' वागजाइ देवी म्हणे fr. rrp CRB 

वृ वागुवाणी । ' -सश्र ५.३१. 


इ०. -कृषि ७५६. , 
चागटी--खी. १ एका माशाचे नांव. २ (मावळ) रानमांजराची 


चागा--पुन्री. १ करगोटा; कडदोरा. “ जयजय तिमंया. 
कोनेरी । तुझा वांगा सोनेरी । ! -मध्व २७१. २ दोरे; लाम. 
; . |‹ डोळेयांचिआं वागा ओडोनि ।' -शिश्च ६०८. ' तेय गाढिया 
बांगड-ड-डी--पंली. १ (गो. क.) सोबत; सहचर. २ वागा । राउत करीति श्रीरंगा। ' -शि्च ५३१ ३ ( महादु; ) 
कुल; वेटाळे. “ भारद्वाज गोत्राच्या मंडळीला जसें ह्या वांगडांत वाडूनिश्वय. “ उदारे वागा केडा श्री गजमोहनु ।  -मातृकी 
चेते... -हिंदु ११.२.३०. वाँगडे-करिवि. बरोबर; संगती. |रुक्मिणी स्तरयंवर ९५. ४ एक प्रकारचा अंगरखा; पोशाख. . 
[ सवंगडी ] . A ` | चांगा_ि. (व. ) तिरपा; चकणा; तिरबा. [ स. व्यंग ] 
` चागणूक--ज्री. वतेन; राहणी; ब्यवहार; चालचल्णुक, सामा- वांगे पाहणे-तिरवें पाहणे. 
न्यतः स्थितिगति. वागणे-कि. १ राहणे; स्थितिगति; अस्तित्व, | वागादी--लीः एक वनस्पती. 
बठनवळनादि व्यापार; वतीन; व्यवददारः संबंध असणें, येजा| वागावुंदू--वि. (गो.) उड. = त बागे 
करणे वगेरे, करी तिरंदाजी वागु नेदी राउताला।' -ऐपो ८६.| वागारा--3- तक कळ सारं र a 
२ (मनांत कामक्रोधादि विकार) घोळत असणे; वाटण; चाळू -उषा ७३.२८. “ मोटका देओ वागारा हाउ 
असणे, ‹ या नियमावर विचार करतां असें बुद्धि वागू लागलें. ' ३१०११. टू ? 
( ग्रंथ, पद्धति, त मत, चाल) प्रचारांत, चालू, व्यंवद्वारांत चार्गा( घा य ह 
असणे. ७ (ना.) प्रकृति नीट राहणे. वागायला निघणे व _ का 
आजारी भनुष्य हिंडफिड लागणे. वागायाचा-वि. र RES एक फळमाजीचं झाड; याचे फळास वाग म्हण: 
वापरावयाचा; रोजच्या उपयोगांतला, 'घडोतीचा. “ हा कागद | लागा "बागी पोहे वांगी भात हे याचे पदाथे करं” 
वागायाचा, हा सनदेचा.' घागदार न: (क) ज्यांतून पुष्कळ तात. ब पुरणाची, ht 
येजा होते असे दार; बापराचें दार. म्य 


तात. [ सं. बंताक; दि. बैंगण ] Es ज 
न्नी. सोंपवणूक. “ ठाणी वागुजास्त वी 1? 
` चागबारख--खी. वसुबारस; गोवत्सद्रादशी; कातिक शुद्ध- स फा. वा-एझास्तन्‌] 
द्वादशी. कांहीं ठिकाणीं अश्विन वद्य द्वादशी. या दिवशी गोवत्सपुजा "ण १" ' 
करतात. 5 


बाशुजी--ची “ गाढी वागुजी गोपाळा राणे रया 1 _हशिझु 
* घागरजाळ--न. (कु.) फडकी व घागाळीं यांचे जाळे. क 


. घागराटी--जी एक वनस्पती. 


ह पगड जाळते नित बरं माए ४३१4 ही 
"दोग घण पडि !-झामर ६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१ 14८ 1 


Ui J ल कनिका 
5 धप १८८ | चागुरी-_खी. घोड्याची चाल. -अश्वप १.१८८ 
*बागु( गो )्या--खी अव. चिध्या; लकतऱ्या; चिरफळ्या. 
‹ नव्या साडीच्या पोरीनें वागुऱ्या करून टाकल्या; ' 
` घांगू(ग)ळ्-लीन, १ वटवाघूळ. २ पाकोळी. [ स. वल्गुली, 
वाग्युद re 
क करणें--( नाशिक) रंवय करणे. ( क्रिश करणे ). 
[ख्या ] 
`` चांगे--न. वांगीचे फळ. वांगी पहा. वांगेसट-खी. चंपा- 
ष्ठी मागेशीषे शुद्ध षष्टी. र 
वांगेलिसा--प. ( खि.) प्रेषित. (इ.) इव्हांजेलिस्ट, -श्लिपु. 
वागेश्बरी--ज्ञी. सरस्वती. ' जी आपुल्या लेहाची वागे- 
श्वरी॥ ? -ज्ञा १०.८. 
` बागोरा-रे-ऱ्या--वागुरा पहा. 
` चाघ--प. १ एक कूर मासांहारी जंगली प्राणी; एक वन्य 
पशु. २ एक उडया मारणारा कीटक. ३ बुद्धीबळांतील शेळ्या 
मेढ्या खेळांतील हत्ती. ४ एक मुळांचा खेळ. -वि. ( ल. ) जागरूक 
वं भयप्रद. [ सं. व्याघ्र; प्रा. वग्; पे. हि. वं. वाघ; सिं. बाघु; यु. 
बाघ ]:( वाप्र.) ०डांभणे-याऱ्याजवळ ( वाघ आल्यांस त्यावर 
सारां करील अशी बंदूक वांधून ठेवणे. सामाशब्द- ०ज्ञाई- 
खी. व्याप्रदेवता; एक क्षुद्र देवता. ०जोर-पु. ( व्यायाम ) एक 
प्रकारचे दंड काढण्याची पद्धति. -व्यायाम मासिक साचे 
१९२३. ०ट-न. ल्हान वाघ; वाघ शब्दाचे तिरस्कारद्रीक रूप, 
०डोळ्या-वि. मोट्या, वटवटीत व पाणीदार डोळ्यांचा. ०नख- 
न. १ वाघाची नखं सोन्यांत मढविळेला लहान सुलांचा एक दागिना. 
२ वाघाच्या . नखांच्या आकाराचे पोलादी हत्यार. ३ वाघाचा 
पंजा, ०नख सांखळी-खी, मद्रासकडील. महाराष्ट्रीयांत प्रच- 
लित असलेला एक दागिना. ०नखी-खी. १ एक झाड. २ एक 
पोलादी हत्यार. ०बककरी-ल्री. १ एक खेळ. ०बीळ्-न. वाघाची 
' युश णमान-पु. ` मुख्य भान. ' तुम्ही आपला जो वाधमान 
करावा तो करून घेतला. -भाव६८. ०माऱ्या-वि. १ वाघास मार- 
णारा. २ (छ. ) अतिशय बळकट, चूर, धाडसी. ३ अतिशय लाग- 
णारा (इरिक, सुपारी वगैर पदार्थ ). ०झुंगी-खी. भयंकर देश कर- 
णारी युंगी. ०मेंढी-मेंढ्या-खी. बुद्विबळांतील एक खेळाचा 
` प्रकार, ०यी-खी, सुंगर जातीचा मोटा मासा. ०री-पु. जाळ्यांत 
पशुपक्षी पकडणारी ` एक जात ब तीतील व्यक्ति; फासेपारधी; 
यांचे सांकेतीक शब्द-रुवाऱ्‌गुरू; मातीग्तमांस: मांड, विलाडी= 
पोढीस; झेमी=धरफोडी; माढेनोरचोरलेळं जबाह्वोर; हाथवानर्‌ 
चोरी कापड; तारखोररुपया; पिलीऊन=सोने; धोडी ऊन=षपे; 


नमई जावम=्लप, खावरी-ाघ्रानी; द्रातरड=्घरफोडीचें हत्यार; 


7 se 2 os 


२७८० 


वाघार 
क रामम ््् त 

युरोपिअन; वस्तुऱ्पैसे इ०. ०रुं-न. वाघास तुच्छतादहीक शब्द. 
*बडाई-डी. वाघजाई, कुद्ेदेवता." फूजिति वाघवडाइआं । "शु 
५२७. ०च बकरी-एक मुलींचा खेळ. -मखेपु ३५५. न्य, 
चाघावे-न. १ वाघांचा उपद्रव, २ ( ल. ) उपद्रव; ञास; पीडा; 
काहूर. “ आमच्या विरुद्ध कीय वाघवं उठलंय तें तू पहातच 
आहेस ? -झांमू १७७. वाघाचा डोळा-पु. ( संकेत ) रुपया. 
वाघाची जाळी-खी. वाघास लपून बसण्यास योग्य झाडी, 
वेलांची गुंतागुंत वगेरे. वाघाची माचशी-खी. मांजर. वाघाचे 
कातडे-न. १ व्याघ्रचमै; वाघाचं चामडे. २ ( ल, ) अधिकार, 
सत्ता गेल्यावरहि ज्यास रोक भितात असा मनुष्य. ०कातडं 
पांघरणे-आव आणणे; पोकळ. सत्ता, सामथ्ये दारूविगें; ढोंग 
करणे. वाघाडव्या-पु. मंत्रसामरथ्यनें वाटसरूंच वाघांपासून 
संरक्षण करणारा मांत्रिक. बाघी-ली. १ वाघ्याची भंडार ठेवा. 
वयाची-वाधाच्या कातड्याची पिशवी. २ वाघाच्या तोंडाचा 
पुढें आकार असलेली. जलद चालणारी नौका, होडी. ३.वाघाच्या 
कातड्यासारखी पिवळ्या रंगाची, वर टिपके असलेली घोड्याची 
झळ, ४ लांकूड तासण्यासार्टी त्याच्याखाली टेवावयाचा सुताराचा 
एक खांच पाडलेला ठोकळा. ५ दोन रोंकांचा खिळा ३.एक 
प्रकारचा सोनाराचा चिमटा. -वि. वाघाच्या रंगाचा; वाघासारखा. 
“ एके वाघी पिवळी पुंडी।' -दाव २८१. बाधी कचडी-ची. 
ठिपके असलेली काडी. चाधीण-खी. खरीजातीचा वाघ; वाघाची 
मादी. वाघी तंबाखू-ली. पानावर टिपके असलेली तंबाखूची 
जात. याघेरें-बि. वाघांनी भररेळे. -लोक २.७७. 

याघचवक्षा--३. एक फुलझाड व फूल; बचनाग, _ 

वाघचचडा-डं-पुन, (वाघाचे मांस लावल्याने बरा 
होणारा रोग ) तळह्दातास होणारा रोग. 

वाघटी--वागटी पहा. 

वाघंटी--खी, एक झुडुप. वाघंटे-न. वाघंटीचें फळ; 
गोविदेफळ; याची भाजी करतात. [ सं. व्याघ्राटकी ] ख 

बाघड--पु.. कापसाची एक जात. याचा कापूस बोडांतून 
ओढून काढावा लागतो. 

वाघण, चाधीण--खी, आगगाडीचा मालाचा उघड 
[ ई. वॅगन ] 
चाघ(घू )ळ--खीन. उडतें खोकड; वडवाघुळ. [ सं. वल्युढी, 
वाग्णुद ] र | 

वाघळी, वाघाळें--खीन. एक प्रकारचा, मासा व 

वाघा--खी. लगाम, बाया पहा. :" सरसीया वाघा र 
सुटी । ' -उषा १४२०, i 
वाघाड, वाघांटा-डी-टे--नपुखीन बाघांटीफळ. 


1 a र 
१... पीय 
+, “es 


[ डबा: 


[गळ पहा, 


बाट 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाघिन्सा र २७८१ य्था 
>>“ ““ “काशाच्या eee ~ 
चाधिन्सा--य- (व.) ( अप.) वाङनिश्चय पहा, वाचस्पति--पु. वृहस्पति; देवगुरु. -ज्ञा १०.८. 
बाघुर-रा-री, वाघूर-रा--न. जाळे. वागुर ३० पहा. चाचा--खी. १ वाकू; वाणी; वा्गिद्रिय. २ भाषण; बोले; 
- मग व्याघ्रपाश वाघुरा घेऊन कुक्षेसी ।? -होला ४५. र 


वचन; बोल. ` वदलासि न तं कर्धीहि -अशी वाचा! 
वाघुरडे-- न. ओढाताण; तगादा; मानहानि. (क्रि० करणे). |-मोकण ५.३७. ३ आकाशवाणी; अशरीरिणी वाक्‌. ४ भव- 


चाघूळ- न. पाकोळीच्या जातीचा एक प्राणी; वटवाघूळ. | सरणी. [सं. वचून्वोलणे ] चाचा डकठणे-पालटणे-परतणे- 
चाघूव्ठ--खी. रंवथ. वागूळ करणे पढ्दा. [ उगाछु ] फिरणे-झुरडणे-बोलणे खुंटणे; बोलणें खोटं. पडणे; मार्ग 
चाघेटी-उे--वाषेटी पहा. घेण्याची पाळी येणें; गप्प बसावें लागणें. चाचा नरकांत 
बाघेर-पु. युजरायेतील एक लटारुंची जात. ( वाघ | घाळविणे-खोटे बोलणे; बचन मागे घेणे. चाचा फुटणै-बोल- 
शब्दांत ) वाघरी पहा. [वाघ] ण्याची शक्ति येणें. वाचा बसणं-वोल्ण्याची शक्ति नाहीशी 
चाघेळा--प. रजपुतांतील एक जात. [ वाघ ] होणे; वाणी खुंटणे; बोबडी वळणे. चाचा विटाळणे-१ खोटें 
बाघेश्वरी--खी. व्याघ्रदेवता; एक क्षुद्र देवता. £ वाघिश्वरी वोल्णें, वचन न पाळणें, २ व्यथै भीड घालणे; निरथेक शब्द 
इत्यादि देवतांच्या वाबतींत ...? -खेया. वॅचणें, खचे करणें. . ०ट-ळ-ळ-वि. चडवडंया; वोलका; योल- 
' वाघोडी --खी. एक खेळ. ' वाघोडी आणि आरटापाट्या । °| घेवडा; वटवट करणारा. " वाचाट हा चाट वदोन राहे 1 सास 
-भवि २७.२०. ं ८.१५. (वाप्र. ) ०दुत्त-वि. र वाग्दत्त; वाणीने दिलेले; बङ्‌ 
. वाघोगी-खी. (गो.) गोम; घोण: निश्चित. २ वचनाने दिह कबूल केलें. ०बरळ-वि: बड 
वाघोघा--प. वाघ पहा. बड्या; बरळणारा. ` युरूते वाचावरळ । ' -विप्‌ २.६. *रंमण- 
वाघोरा-रे--पुन. वाघुरड पहा. न. परिता स्प वाचेने नपश; बोलण्यांत रूढी रा 
चाधोळे--न. (गो.) वाघुळ पहा. शिक्षणाच्या कल्पनेला वाचारंभण किंवा नामधेय अजून मिळाऊ. 
वाघ्या घा प. (अव. वाघे. ) खंडोवास वाहिलेला पुरुष) | नव्हतं । ' -टिळकचरित्र १. ०बिदळ-वि. ( व्र ) ha 
खंडोबाचा भक्त, उपासक. “ वाघे मुरळ्या भजन करिती । * वात्रट; अद्वातद्वा बोलणारा. वाचांश-इ. १ ( 20 र ba 
_देप ९३.३. [ का. वगोस्भक्त ] | ब्द, घार शब्द; उच्चर (वि काढणं, कर छावालावी. 
वाडुनिश्वय, वाडूमय-वाक्‌ शब्दामध्ये पहा. बोलं; चर्चा. (.कि० काढ व्य मोर 
वाचक--पु. शब्द; भाषणाचा विभाग, तुकडा, अवयव; |( किः करणें ). ४ वचन शक्ती गल्दा चातु. २ (रूढ) 
वाक्यः शब्दसमूह. -वि. १ दशक; दाखविणारा; अर्थाचा, उदा० | खी, १ hho ' अचनाक. ३ वाचोळपणा. 
काल-देश-स्थल-वृक्ष-अभि-वाचक. ' अन्य ब्यावृ्ति पढ! गी र नळ घरीत जा. भारी वाचाशफ्ि करे 
. वाचक नव्हे । ? -अम् ५-१३. २ .वाचणाराः मुक्ता होय | ' दुंस्ही अम को. ०सिध्दि-ली.बोललले खरे होण्याचें सामर्थ्य; 
` वाचकाचा । ?-अस. ६.६७. ३ महारांचा घमैयुर. -अस्पू नका” -झाखीका. ° पहा, * तुका महणे वाचा वचाः 
र्ट य -. अक्षरांचे | अमोधवाणी: बाचाळ-वाचाट पहा. ` ठग म्ह न 
.ई२. [ स. वच्‌ ] वाचणी-खी. १ वाचन; तिहिळेल्या अकार लन वाचाळता-ली. बडबड. " क्रियेवीण 
उच्चारण. २ नाचावयाचा घडा; पाठ. वाचणे-करि. लिहिलेली | ळते । !-तुगा ७०. रे ५. वाचाळ पंचविशी- 
अक्षरें उच्चारणे; पठण करणे. ( गो. ) वाचप. [ स. वचऱ्बोल्णे | चाळता व्यपे आहे! रप, ह चाळपंचविशी आतो 
'चाचन-न. पठणक्िया;वांचण्याचो क्रिया, अभ्यासः पठण. | दी, बडबड. ( निः लावणे he च न. चर्‍हाट; ब 
चांचर्ण--अक्रि. १ जगणे; जिवंत राहे; जिवाचा संभाळ; पारखी चालू झाली । ' -गगपतरावः रन ग 
'सरक्षण करणे. * बाचे ते आतां खोटे संसारी । ' द वड, वटवट. ०बाणा-णी-वि. बोलका; ड. ° एक म्हणती 
"२ निभावणे; बचावणे; पार पडणे; धोक्यांतून 2 चावटपणे; बाचारपणे. चाचाळी-ली. वडवड' वाचिक- 
| आजारांतून पार पडणे; बर्‌ होणे. $ रता सांडी बाचाळी ।? =दा ८.१ > ९;-ज्ञा१ तय व 
 चाचनालंय--न. ग्ंथाळय; ज्या जागेमध्ये वाचण्या |. बत; बातमी; हकीकत; वतमान. “वि. वा (र पाई 
भरथादि ठेवळेळे असतात अशी जागा. ्रति-|राग्दाने चइ, ०कमे-? वाणीने कउल र क A 
(. चाचनिक--वि. १ उच्चारितः जाहीर साप 3 | बोटे, कह वो वोर). "मतिका र री र 
पादित; निष्ट; स्पष्ट केलेला; घोषित (A ` मळ | शाषि 
अनुमानित याच्या उलट. २ मूळ म्रंथांतील; "१0. |नाही. केळे ३५१३ 
'भयांतीळ वचनांत.असळेला. ` नं 


शको ६.४९ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri कट 
£ ] | 1 


छेदक विरोध. ' त्यांचा वाचिक प्रतिकारहि. आम्हाला कखत 


1 "कय क 26 2 ियेख्मिव्पाविााशाााााया 


चाची | ~ २९७८२९ - ~ बाजि 

क 
7" द्वाची--वि. वाचक) दशक; दाखविणारे, उदा० गुण-काल- वि्ृतोक्तिः युक्ति; लोकोक्तिः छेकोक्ति; वक्रोक्ति; स्वभावोरि. 
देश-भम-वाची. ` ह | भाविक; अत्युक्ति; निरुक्तिः प्रतिषेधः विधि; हेतु; रसवत्‌, ग्रे 
: दा(चां )चून, घाचौनि, चांचौनिया-क्रिवि. शिवाय; ऊ्जस्वित ; समाहितः भावोदयः भावसंघि; भावशवलता. इ० यांचे 
खेरीज; सोडून; विना; विरहित. “ परिणामी ,भवदुःखा । वांचौनि | वणेन काव्यप्रकाश किंवा. प्रतापरुद्र वगेरे साहित्यावरील भांत 
नाही. २-ऋ ३०; -ज्ञा २.४४. . ` पहाव. . ET 
.. चाच्चि--वाचा शब्दाची सप्तमो.  वाचेमधये; तोंडांत, “ सदा| घाज--खी. म्यान; .खोळ. “ एक वाज मढीव मखमली 

,_ समदा स्र वाचे वो दे । ? -राम २४. लाल नवी, समेत कचक लोखंडी वर मुलामा सोनेरी. ! -समारो 
,ऊ चाचेदयाळ-वि. ( कु. ) वाचाळ. 


; ° - | ३.२४९. [सँ चजु=जाणे ] 
~ वांच्छा--ली: इच्छा; मनीषा; हेतु. -ज्ञा १७.१७६. [ सँ. 


पांइसुता । एसा वाज॒ तो तत्त्वता। ?-माज्ञा १३.१०२९.१४.७९ 

बाम्छइच्छिणे.] बांच्छनीय-वि, इच्छिण्याजोगें. यांच्छिणे-| . वाज--पु. १ श्रम २ (गो.) आळस; कंटाळा. -हुगा २३०५, 
क्रि: इच्छा करणे. बांच्छित-वि. इछ; इच्छित, -ज्ञ १६.३३८. | -वि. पुष्कळ. ` मनामध्यें आळे वाज । ! -दावि १८१. [अर ` 
. बाच्य--न. १ उद्दिष्ठ बोलावयाची, सांगावयाची गोष्ट; | बजञ्‌=दुःख ] | ह 
ब्याख्यानाचा विषय. -ज्ञा १८.१६८२. २ (व्या.) प्रयोग, चाज, वांजर, चांजतिथि, वांजा--वांझ, बांध इ०पहा, 
कतुवाच्यः ( क्तैरि ); कमेवाच्य; ( कमणि ). -वि. १ वोल- याजगरुत--ली. सवाद्य पहारा. याचे उलट घोरगस्त.-मोछ. 
ए्यास,,उहेख करण्यास योग्य, शक्य, इ, जरुरीचे. -ज्ञा.११.| बाजगस्त, वाजगुदस्त--वि. परत दिलेले; परावृत्तादाय ` 
४४. .२ करविषयक; विघेयात्मक; शुणवाचक; शक्यतावाचक |-राव्य. [ फा. बागुझारत्मुक्त, परत केलें ] 
ब्ररे ( शब्द ). . ३ विशेषणाप्रमाणें विभक्ति रूपें होणारे. ४| चाजघटड--वि. (व. ) उघडउघड. [ फा. वाझु=्उघडा ] 
दूषणीय; अछाघ्य. “ ओो आपल्या धर्मातील वाच्यस्थळें दाख-| वाजट--न. १ प्रसिद्धि, डंका; गवगवा; .बभ्ना; बोभाटा; 
वील तो पाखंडी । ' -आगर ३.२८. [सं.] चाच्यता-खी. चर्चा; | वाच्यता; परिस्फुटता. -केसरी २२.१२.३६. २ जाहिरी; प्रसिद्धि 
गवगवा; प्रसिद्धि; सांगत फिरणे. (क्रि करणे). वाच्याय. ९ प्रसार. (क्रिश करणे). -विः १ प्रसिद्ध; बोभाटा झेला. 
शब्दशः अथे; स्पष्टाथे. २ ज बोलावयाचे तें; वोलण्यांतील उद्दिष्ट. जाहीर केठेळा. ३ वाचाटः व्यथै बडबड्या; वाद घालणारा. 
-वाच्याँश-प. भाषण; शब्द; बोललेली किंवा वीलावयाची गोष्ट; |‹ चाट चावट वाजट। .-दा २.३.३०. ' उच्छुंखळ पापी घीट 
:वाचांश असाहि प्रयोग करतात. “ वाच्य वाचक वाच्यांश । त्रिपु- | बाजट । ! -स्वानु ४.४. ४ वाजणारा}. नाद्‌ .करणारा; आवाज 
टीत ज्याचा सत्ता अंश। › -ज्ञानप्र ३२२१. घाच्यालंकार- | करणारा, * सरत्न वर मेखळा लसित घटिका बाजटा। ? -निमा 
डु. भाषणांतीळ, वाकयांतील-सोंदयदर्शक स्थळ; सामान्यतः यांस |चिठ्ठोषरामायण, सगै ३. खोक १८. “ त्या पादुका वाजटा 
:अर्थालंकार म्हणतात-शब्दालंकार याच्या उलट. यांपैकीं कांही _--आसीता १०. -क्रिवि. प्रसिद्धपणे; उघडपणे. [ वाजणे ] 
पढें दिळे आहेत:-उपमा; अनन्वयः उपमेयोपमा; प्रतीप; रुपक; |` चाजणै--भक्रि, १ शब्द करणे; नादणे; आवाज का." 
परिणाम; उके; स्मृतिमान्‌; आंतिमान्‌; ससंदेश; अपहूनुति; | २ चर्चेचा. विषय होणे; प्रसिद्ध होणे. ३ लागणें; विषय र 
-उलेक्षा; अतिशयोक्ति तुल्ययोगिता; दीपक; प्रतिवस्तूपमा; | ( थंडी, हींव ), माथां बाजती घाये । ?-एस्व, ८-४१ ९ काई ी 
दंत; निदशेना; व्यतिरेक; बिनोक्ति; समासोक्ति; परिकर; परि | शिवणे; आवाज करूं लागणें ( दांत). “ वाजतां दातोरीं। ) 
'करांकुर) छेष; अप्रस्तुतप्रइंसा ; पतता; पर्यायो क्त; व्याजनिंदा; आइकिजेना ।  -दि्ञ ९५१. ५ वाहणे; सुरू बो 
. 'श्याजस्वति; आक्षेप; विरोधाभास; विभावना; विशेपोक्ति; असं- * वाजतिया वायूत. जरी होकारी । २-ज्ञा ९.१२५- अ र 

भव; असंगति; विषम; विचित्र; अधिक; अल्प, अन्योन्य; विशेष; वाजतां. थोरू। अवघाचि खवळे भवसागरू 1.” “एमा he 
याघात, कारणमाळा; एकावडी; मालादीपक; यथासंख्य; पर्याय; | ६ आदळणें; चिकटे; बाधणे; उद्भवे; परी पाड 2] 
परिवृत्ति; परिसंख्या; विकल्प; समुच्चय; समाधि; प्रत्यनीक; | 


वाजे । '-एभा २०.४८. “ बाळ म्हणोनि धरितां ब्याळ! 
,कान्यार्थापर्ति; काव्यटिंग; अर्थोतरन्यास; विकस्वर; प्रौढो कति; | वाजे रोकडा । ? -मुभादि ३११००५ .१४४१०> ( राजाः) 


संभावना; भिथ्यध्यवसितिः खित; रहण; विषादन; उदयास; चिरे; पिजं ( वासा, कळक वगैरे). ¦ ८ ( घड्याळ ) ह 
अवज्ञा; अजुज्ञा; लेश; यद्रा; रत्नावली; तदूगुण; पूवप; अत- | पडणें; घटिका, तास भरणें. “ आठ वाजले. ' [सं. न. 
दूगुण; उत्कषे; मीलित; सामान्य; उत्तर, चित्र; सूक्ष्म; व्याजोक्ति; | हिं. बजना; सं. वाशू- शब्दे, वाशयते-वाम्रसए ला 


Da ह 00 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri र 


>>. अअ नात्या नह जा = 
१८११] बारा वाजणे-बटिका पुणे मरणे; नाशाची वेळ . चाजागाजा, चाजावाजा-प: गाजावाजा; प्रसिद्धि; गवः 
ग्रेग; नाश होगें. ०गाजण-१ गजैना, गडगडाट, कडकडाट ३१% रवा? वोभाटा; दणका. ( क्रि करणें.) [ वाजणेंनगाजणें ] चाज . 
होणे. २ गाजावाजा, प्रसिद्धि, बोभाटा, वत्रा होणे. *गाजत- | वाजे-पुभव. वाजागाजा; प्रसिद्धि. ( क्रि० करण. ) | 
क्रिवि. वाद्यांचा आवाज करीत; गजराने; थाटामांटानें; डाम- वाजिअ-- ति. जाहीर; प्रसिद्ध, [ अर. वाझीह=उघड, स्पष्ट ] 
डौलाने (क्रि० जाणे; येण-मिरवणुक वगैरे). वाजता-वि. आवाज| वाजिवणे-वाजणें पहा. 
करणारा; खणखगीत. वाजता नारळ-पु.पाणी असलेला, आवाज वाजिवाह--न. अश्वशान्न; शालिहोत्र. ‹ रत्नपरीक्षा लक्षण! 
करणारा नारळ. गोटा नव्हे तो. वाजता पुडा -वाजञते पूड- |जाणे आपण वाजिबाइ। ' -एभा ११.५१७.. : 
पुन. जिकडून थाप मारावयाची ती स्ररंगाची वाजू; डमयाची नव्हे घाझी--खी. १ अपवाद; निंदा. ' म्हणून हा एवढेपणाची 
ती. वाजती घाँड-ली. (ल. ) फार वोलको, न्य करणारी व ।? -विपू न्य, २ जर बन्ना, “ याची करु कांय 
व्यक्ति. याजते गाळ-न. एक सु्ींचा खेळ. -मखेपु ३४१. वाजी ।' -राळा ४४. [वाजण : 
वाजत a क यवा खेळ. -मखेपु २४०. वाजते वाजी--खी. कंटाळा; त्रास; दुःख. ° अगि 
बार, बाजत वारा-पुन. संकट; आपत्तिः त्रास. : उभय- आएँ नको मज वाजी । -भापद्‌ ८०. [ डला न 
तांस मी वाजते वारें। ' -अफला १.४. “ तुम्दावरी वाजतवारा Fr कटाळणें. ' किती थोऊं वाजी आलों । डाग si 
येधौनि धरिजैल । › -सुत्रपाठ १०४. -दावि ५००. ब क. र 
जं { — ` « वाजीचे मन. जाणता सकलही राजी. 
बा; सूर, सनई; संवळ इ० वाद्यसमूह- ` बाता बाब J र पत््राळचे मित्र. ' वाजीवर गोमाशी ताजी । तैसे गुलाम: ` ` 
1 केल सबका ह त्र bs "तोंच 1? -अमृत ७३. .०करण-न. ९ मंत्रतंत्र ओषधार 
व माग ना जा ह दिकांनीं कामवासना वाढविण्याची क्रिया. २ कामेच्छा बाढविंणारें; 
७.११. ( कु.) वाजांतर. [ सँ. वादित्र ] वाजंत्री-3. वाजँ ति त नानी म पा ळकर 
वाजविणारा. वाजप-न. (गो. ) वादय: वाजंत्री. ` 


तळांची थडथड. ' -वेसीस्व ६७४. ` ` i 

“ चाजपुस, चाजपुशी --जी.चौरृशी; विचारणा; वास्तपुस्त;| . दजे, चाजेह-_किवि. सपष विशद; उघड. < बाजे मरातब 

3 द FE ह ठ } | f क 

शोष; तपास. * सावकार येथें कोण आहेत म्हणन वाजइस फ | राव यार कमी केळे त्याब वाजे होईल: “रा १०+ 
वयास लागले. ' -ख ८.३९७४. [ फा. बाई।उ% ] 


ह] .. (१६७. [अर. वाझिहून्स्पष्ट, उघड] TR 
चाजपेय'-_पु. एक यविधिः सप्तसोमसंस्थाप एक सोमः चाज्ञे, बाजेकरी-लोक-जाणे, न क 
वाजब-बी- जीब-बी, चाजावाजवी- | आळसणें. [ अर. वाजअन्दुःख; _ की 
शीर उजु. त करें बाजीव व लाजिम आहे. -रा ११-९८% | घाज़ो--किनिः नी मी कुकेड बी। ' -वशापु. 
[झर,वाजिब्‌] ब्राजवमिति, वाजीब मिती-ली. ज्या यि मनाप्रमाणे वागत :नसर र -) vor 
विशिष्ट गोष्ट घडळी किंवा घडावयाची ती दस्तऐवजात "० ५१ राण SS द्या; , लिपु; “निराहारः 
डेली मित, तिथि, दिवस. वाजवुळ- अजब. सेल. बाजी ६ 
भाझा.. * वाजबुळू अजे पातशह्दपासून-दस्खत कलून मा + »..| तेचिया he ° मेटाकुटीस; इाप्रतः बाज पदा.“ बहुवीसः 
Fis न न गें; आवाज काढणें (वाद्य दम छु बाज्य आठे ।? -राराभा १५.२६६. [ अर. वाजअ> 
-. चाजव(चि)णे-सक्रि, १ शब्द करण ३2.३ 


वाजवून ). २ जाहीर करणे; डंका, दौंडी पिट. [ दाश गयो” A १ वध्या; निपुत्रिक स्री. * शल्या तैसी नवाझ 
भक] वाजचणा-पु. वाद्य वाजविणारा. वेणेची ?-मोक २७१४. "ज्ञा १३-१ ३५. २ निपुत्रिक 


बिजली अ बदा. -बि.. 
Re झगा--खीअव व गोवारीच्या |संतानाक्षम पुरुष. ३ निष्फळ उद्योग; बेफायदा व तिन 
रा , चाज्याच्या गगा क र ( र ) गोवारीच्या भ निर. फोड. 2 कोरडेचि>बोळ फोस. वाझ 1 ' -चुगाः 
ग्रा; ब्ावच्या. . ..... न्ती शड भल क € हीर 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. ‘Digitized by eGangotri 


घाँझ २७८४ 


१०८३. [सं. व्या; प्रा. वंज्झा; पं. वंझा; सि. वांझ; हिं. बांझः मागे निघणे. “ अद्वैतशास्र नावडे यासी । पुढें वार घडेल कैसी ह) 
, यु. बांझणी; बे. बांझा; का. वांजि ] ०खडा-प. गमैधारणा न ०झुकण-आकस्मिक भेटणे; अनेक दिवसांनीं घरीं आछेल्यास 
्हावी म्हणुन घ्यावयाचे औषध. ०ट-टोळी-खी. वंध्या; वंध्येस | म्हणतात. “ आज फारा दिवसांनीं वार चुकला. ' -मोर १३ 
उपहासात्मक शब्द. ( गो. ) वांझडो-टो. -वि: व्यथ. ' तेसे इर्य | ०धरणे-१ भागे अडविणे, रोखून घरण. * एवढ्या रानामध्ये 
कांद्र् या दोन्ही दशा वांझदा । ' -अस्र ७.२४४. ०तिथी-|जाण। वाट घरून वैससी कोण!  -रावि. २ मागेप्रतीक्षा करणे. 
तीथ-ली, ज्या दिवशीं कोणतेंहि कमे, विधि विहित वाट पहाणे. ०पाडणे-वारेंत चोरी करणें; छरणें; दरोडा घालणे 
भसा दिवस. चांझा-वि, वांझ पहा. १ ज्या फुलापासुन फल | ' किरातसंगे वाट पाडित।'-रावि १.१०५. ०पाहणे-मागेप्रतिक्षा 
उत्पन्न होत नाहीं असें. २ गरे नसलेला ( फणस ); दाणे नसलेली | करणे; खोळंबून राहणे; वाटेकडे डोळे लावून वसणें. ०मारणे- 


( शेंग, कणीस वगैरे ). ३ ज्यास फुलें येतात पण फळें येत नाहींत 
असा ( ब्रक्ष-पोपया, बकुल वगेरे ). ४ निष्फल; बेफायदा; निर- 
येक (चदा, भ्रम, काम, हंगाम ). ५ ज्या दिवशीं व्यवहार झाला 
नाहीं, जमाखचे नाहीं असा ( दिवस ). चांझीतिथी-तीथ- 
` बांझतिथी पहा. चांझी पुनच-पूणिमा-खी. पोषशद पौर्णिमा. 
या दिवशीं अनेक सुळे असलेल्या ख्रीस सुवासिनी म्हणून बोला- 
वितात. बांझै-वि. निष्फळ; व्यथे. -ज्ञा १८.११९. चांझेढक- 
ग-पुमव. विनपाण्याचे, पाऊस न आणणारे मेष, ढग. वांझो- 
बि. (यो.) वांझा. वांझोडा-टी-डा-ळा-वि. ( उप. ),वांझ; 
निपुत्रिक. ' जैसी एकचिवये वांझोटी ।' -ज्ञा ९.१२१ चाझोले- 
ळ-ळ-चांझौळ-ळ-न. वांझ फूल, ' म्हणोनि वांझोळे'व लगती 
देखा। ' -ज्ञा १०.३३३. -वि. व्यथे; निष्फळ, ` ये दोन्हीहि 
बांझौठें । दोन्ही जाडीं। ' -अग ८.१७, 
- चांझ--प. १ (कों. ) .सुकत आलेला, विनपाण्याचा नारळ, 
२:( गो. ) खोबरें नसलेला नारळ. 
बांझा-झ-न, वांधा; दिशोवासंवंधानें भानगड, गता; 
“ हें वांझ नाना फडणीसच काढून टाकील, ? -अस्तेभा १६४. 
वांञ-आं चाजंग्रणे, बांजसा-चांयां, वायंगणे, वायसा 
३० पहा. 
चारली. १ रस्ता; मागे. ' कीं भीष्में धरिली ती वरिलीच 
- तुझ्याहि वार ळेकरांदी । ? -मोभीष्म १.२८. २ (छ. ) वतैनक्रम; 
पद्धति; परिपाठी; तऱ्हा; प्रकार; रीत. “ पहिली जी नीर वाट 
बाहो ती। ? -मोआश्रम १.९. ३ (ळ.) उपाय. .‹ मग पोट 
भराया काढिळी वाट। ? -दावि ८१. ४ (छ. ) परिणाम; 
यति; निकाल.," माझ्या फिर्यादीची वाट काय झाली कोण जाणे, ! 
५ बेबीच्या खालीं पोटांत वाटीच्या आकाराचा जो उंचवटा येतो 
तो ( ददी सरली म्हणजे पोट दुखूं लागतं ), .[ सं. वाट, 
निवाट:स्यात्‌ । -त्रिकडांशेष. वत्मेन; प्रा. बह 
०करणे-क्रि, १ मागे करून देणे. २ (ल.) 
मागे दाखत्रून देणे; व्यवस्था, मांडणी बोरे करणे, 


मोर्गोत गांठून छरणं; वाटेत दरोडा घालणें. ०लागणे-निकाढ 
लागणे; उरकणे; संपणे; खलास होणे; विल्हेस लागणें; दूर होण; 
नष्ट होणे. ०लावणें-१ निकालांत काढणें; विल्हेवाट करणे, २ 
खाऊन टाकणें; संपविणे. ३ सोडन तोडन टाकणे; नाग काणे, 
४ मार्गातून दूर करणें; हांकलून देणे. ०बाचरणे-१ निरेक खेप . 
घालणे; व्यथै हेलपाटा घालणे, ०वाहणं-रदहददारी असणें; चाह 
असणे; वाटसरू, प्रवासी वगेरेनीं गजबजलेला असणे; वापर असणे, 
“ तुका म्हणे वाहे वार । वैकुंटींची घडघडाउ । ? *बाहती करणे- 
वार मोकळी करणें; घालवून देणे; वाटेस लावणें. “ मग जाणतया 
जें विरू । तयाची वाट वाहती करू ।? -ज्ञा १६.५७. ०सरणे- 
आंत्रमागे निरुद्ध होणे. “ या धक्क्याने क्षुधामांद्य होणार बहुधा 
वाट सरली असेल. ° -मौनयोवना.. ०ख्ुघारणे- पळणे; चात 
होणे; पाय काढणे. “ आपली वाट सुधार कसा. ? -तोबं १७. 
०होण-परिणाम, गति होणे; निकाल लागणें, चार वाटा" 
करणं-उघळणे; दूर दूर करणे; विखुरणें; पळविण; घालविणे. 
चारहि वाटा मोकळ्या, बारा बाटा मोकळ्या-पण 
स्वातंत्र्य; सवै जग फिरावयास मोकळं असणे; स्वैरस्थिति; अगिः 
बंध गति. तिवाटांची माती येत नाहीं समजत नाहीं” 
पूणै अज्ञान; कांहीं न समजणे. देखळी वाट पाहणे-करण- 
गेल्या मार्गाने परत येण. मधल्या चाटेख-दोहोंच्या मध्ये; 
दोहो मार्योपैकी कोणताहि न पतकरतां, कोणाचाहि फायदा न घेता 
( क्रि० येण; जाणे; नेणे; आणणे ). बांकडी वाट करणे-आढ' 
वळणास जाणे; मुद्दाम ,मागै सोडन जाणें; वळसा घेणें. धाट! 
घेण-क्रि. उरणे; छबाडणे. ' तुजकारणे चोर घेती वाटा! 
झुंजविली वीरा सुभटा । ' -कालिका १४.६६. वाटा लाव”, 
वाेस लावणे पहा. ' लादून वाटा लाविरू। विचारें अविचारासी । 


पथिवस्तु |-दा ५.९.४८, : बळे लावितो लोभ दादूनि-चाटा । -दावि २६४ 
हिं. वार ] (वाध) | चाटेग लांवणे-(गो. ) रस्ता घरणें. * हांगा बसू नाका व 

वतंनक्रम ठरविणे; | लागा. ' वाटेचा पाय-घारेचे पाऊल आड वाटेस 
३ नाहींसा | कुमार्गास लागणे; चुकी होणे. वाटे ज्ञाणे-खोडी करण; 


पका 


. करणे; दुर करणे, “ तेव्हेळीं शिशपाळाचे राऊत : पारकेयांवरी वाट | करणं. वारे-वाटेस लावणे-१ मार्गास छावणे; रास्त मा? 


करित । '-स्षिछ ९६४. ०घडणे-परिणाम होणे; 
ह व 


गति होणे; | दाखविणे, २ निरोप देण; पाठवणी करणे; रवानगी करणे. ह 


(८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


देण; घोलविणे. वाटेवर आणणे-ताळधावर आणणे; सुधारणे; मागे दाखविणे, २ निरोप देणे; पाठवणी करणे; वाटेस लावणे. 
योग्य मार्गावर आणणे. “ गंगे जा चाटेवरि आण, अभय द्यावया | ०चणी-न. १ वाउेतील.पाणी; गटारांतील, रस्त्यांत वाहणारे 
त्र हा भागे। ?-मोडद्योग १३.५६. चारेवर पडण-सइज | पाणी. * नाहीं आड ना विहीरवणी | घाला वाटेचे वाखणी । 
राण्य असणें;, सुलभ असणे; सुसाध्य. असणे. * माझी सुल्गी | विनोद मेहुणी मांडिला ।  -एरुस्व १२.१४८. २ ( सांकेतिकः 
वाटेवर पडली आहे ? -भाव १२. वाटेवर येणे-ुद्दीवर येणं;  ्रियांमध्यें कढ) मूव. ०बघा-पु. . वाटमार्‍्या. ‹ किंबहुंना ते 
योग्य मार्गास लागणे; ताळ्यावर येणे; व्यवस्थित वागू , वोद, | चुकले । वाखवेया । !-ज्ञा ७.१७४.१३.५४७. *वर्धे-न. वाट- 
इर लागणे; वतैनक्रम सुधा'ण. चाटेख जाणे-खोडी करणें, कुरा-| मार; वाटमऱ्याचा धंदा; वाटेतीढ अडथळा, विघ्न. ' तया इंद्रादि 
पत काढणे; त्रास देणं. चाटेख ळागण॑-१ चाल होणे; योग्य | पदें। करिताति वाखें 1?-ज्ञा १२.६१. ०होक-करिवि. रस्त्याचे 
मार्गाने जाण. २ नाहींसे होणें; संपणे. घाटेस लावर्ण-! योग्य | बाजून; दुतर्फा; वाटेने. ०सखा-प. प्रवासातील सोबती. -०सर-< 
मार्गास लावणे. “ सवैत्र घमै रक्षक राजे आहेतःलाविती वारे । ' | सरू-सारू-खुरू-पु. प्रवासी; पांथस्त;: सुशाफरी; रस्त्याने. 
-मोकण २९.४६. २ निरोप देणे; पाठवणी करणे; हांकून लावणे. जाणारा, वाराडी-डंया-प. रस्ता दाखविणारा; मागदशक, 
सामाशन्द- ०करी-का ढु -काढथा-प. वाटाडया; रस्ता दाख- | बाटव.रू-प. वाटाड्या. ४ किमत्तीचा वाटेकरू । ज्ञानाचा निडारू ।.! 
विगारा; मागदशक. ०खचे-खचीं-पुखी. प्रवासांत खर्चावया- | -भाए २५२. वाटेचो चोर-वारेचा वारसरू-प. कोणीहि 
करितां लागणारा पेसा; प्रवासखचे; “ जरी हा वाटखर्चीस पीठ | आणारायेणारा सामान्य. मंकुष्य : वाटच्या वाउउसला गी र 
देतां 1 -कशुच ५. ९घेणा-प. वाटमाऱ्या; टा.“ वारपेणा |समजेड,१-अस्तंमा ३. चारेचें सोवळे-न. hs प 
बाल्हा कोळी । अजामेळा पडतां जळीं । ' -निंगा १२७. °चा | वन्न नेसुन मागेक्रमण केल्यास Bo दोष नरव 
चोर-पोर-पु. कोणीहि अनोळखी मनुष्य; उडाणटप्पु; भटक्या. | वरून त्यां वल्लास म्हणतात; चा तीळ कांटा-प व्हा 


“चा वारसरू-पए. अनोळखी प्रवासी; कोणताहि संबंध नस- (सळ फडणविसांची आपल्या वाटेतील वगंभटाचा कांटा नाहीसा 
825022. A ञ्न् 7--अस्तंभा ६८. + 
हेला मनुष्य; कोणीहि प्रवासी; पांथस्थ; वा जाणारा-येणारा, केला. ' -अस्त 0 
*्चाल-खी. प्रवास. ०चाळन-न. (कातकरी ) लमनच्या दुसऱ्या] चाद प (ब वाट ही 
दिवशीं वधूस वरही नेतात त्यावेळीं वाटेत देण्यांत येणारी दारू. ती वा र ह य गणक हर 
-वदलापूर ११९. ०तीट-खी. आक्रमावयाच्या मागतील अङ कीचा! ली. ( प्र.) वाट रेडी रही; म्हशीचं वासरू. 
चणी, संकरे वगैरेस उद्देशून म्हणतात; रस्ते व त्यातील संभाव्य |. चाङ ` य मोठी द वारी याचा ताटासारखा 
विषमे इ० * वाटेतिटेने संभाळून. जा. ' ०पाडी-खी. दरोडा. | hss (बः) मोडे 
- TT ऱ्या; | उपयाग र न | य 
-एुजा, [वाट द्वि] पाडिया-पाडो-ड-ड्या-प. वाट्माऱ्या! . गोल, [ सं, वृत्त] ०पण- 
इराक; चोर; दरवडेखोर. ° म्हणे आजि वाटपाडिया । कैशी दया |. व (गो. ) वाटोळे; गो. [ सं. इत] ° 
उपजही। ? -दे कृष्णजन्म १९. ' वाटपाड्यासी कैसी ib । ' न. गोलपणा; वाटो” "*  वाटखुळ-प. उशीर; 
-ह २,१९१. *मेट-ज्ली. रस्त्यांत पडळेली गांठ, आकस्मिक| . चाटकोळ-खोळ यच i पुष्कळ वेळ- 
भेट, ०माणुख-प॒. सामान्य मनुष्य; कोणत्याहि दर्जाची व्यति; | पुष्कळ वेळ; वाढवेळा- ae शशो 
रस्त्यावरील . नवाकाळ १६.८.२५. "्मार-जी. १ | प्त; दीपैकाळपयेत; उशीर दोशो 
वरीळ ` मनुष्य, -नवाकऋा = वि गोटी पसरट वाटी. [स.क ] वारगे- 
रस्तादट; रस्त्यावरील हा. २ रस्त्यावर मित्रत्वान भन ›| बार(ड)गा 3: बारी 
विणि रे जात असतां मध्येच एक |... (खा. ) सोटी. वाटी. [वाटी ] 
अडविणे. ३ ( बुद्धिबळ ) प्यादे दोन घरें जा SE RS 
षर आल्यासारखे धरून मारणे. ०मारू-माऱ्या-इ. ठा ड | बाटगै-न. शिदोरी;.पाय.. णे; चिरडणे; 
, सांगी: रीत; पद्धतिः सामान्य खी. १ खल; वारीक चूणे करणे, रड"; 
स्तेषट करणारा. ०मागै-पु. रस्ता; मागे; रीत; वाटधाट नरे) २ (र.) 
; ड त्यादि वाचक सामान्य एब्द- ., .. न मिसळणे ( औषधें, पदाथै व ति; )-२(ल. 
द साधारण व्यवहार, क्रम स विर्गे- टॅब; चणे कश ट तजवीज; घडण; बनाव. 
भयोग, -घाळण-दाखाच ठ, बोलाचाली; खलबत; ३८.9 i - 
पाडणे शिका यहा द स रो बारवा [स 
गे; उपदेश करणे; सहल देणे. “मार्गी-पु. प्रवासी; र चांटचा- किति: ऐवर्जी; बईल ab दर्डा व्र 
*षारमागीँ लागणे-१ योग्य दिशेने जाणं; मार्गावर दा दख वाटचा] न रग 
 स्थुपंथास लागणे, बाटमार्गी ळावणे-! सोस | 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घाटण: 
` बाटण--न! १ वरंट्यानें बारीक करण्याची क्रिया. ३ 
मशा रीतीनें बारीक केलेला पदाथ. [ वाटणे ] 


घाटणा--पु. ( प्र.) वाटाणा. एक द्विदळ धान्य; एक 
कडधान्य. 


एर७टद 


चाटव--पु. वाटीव-मनको 
वाडवं--न. (ना). पोतें 
वाटवण--क्रि. पुन्हां मागैस्थ होणे; थोडा वेळ थांबून पुन्हां 
चाळावयास लांगर्णे; साग घरण; रस्ता सुधारणे, [ वाट ] चार" 


चांटणी--ल़ी. १ विभागणी; हिस्सेरशी. २ पृथकरण; | विणै-उक्रि, १ मार्गात बाजुस किंवा मागें टाकणे; पलीकडे जाणें 
निरनिराळे भाग पाडण्याची क्रिया. ३ हिस्सा; वांटा; भाग, |वाजूनें पुढें जाणें; वळसा घाळून जाणें. | ही खांदेरी वाटविली 
३ ( पत्ते ) पिसल्यानंतर सवै खेळणारांस विशिष्ट संख्येइतके पत्त | म्हणजे शहर दिसूं लागेल ? २ ओलांडणे; उह़चुन जाणं; मागे टाकणें, 


' देण्याची क्रिया व पाळी. ०पन्न-क-न. ज्या लेखांवरून सहः | टळणें ( काळ, समय इ० ) 


एवढी अंवस वाटविली म्हणजे 


माळक अथवा भागीदार आपले हिस्से निराळे करून घेतात तो | यांस गुण पडेल. ? वटावणें पद्दा. [ वार ] 


लेख; विभागणीपत्रक; यादी. 


निरनिराळ्या “लोकांस. योग्य प्रमाणांत देणें. “ दक्षिणा वांटणें 
& पृथक्‌ काढून ठेवणें. ' जें महर्षी वाटलें । विरक्तां भागा फिरलं । 
>ज्ञा ५.१४७. [ सं. वट्स्विभागणें ] वांटप-न. विभागणी 
वांटणी; मालमत्तेची हिस्सेरशी. बांटपपन्न-न. वांटणीपत्र. 
घांटपी-प. वांटप करणारा. वाँटा-पु. हिस्सा; भाग; अंश. (गो.) 
वांटो; वाटे. चांटा डचळणे-मध्यें सहभागी होणे; अंशभाक्‌ 
असणें; हात असणें; भागीदार होणें (पापाचा, यशाचा, पुण्याचा,) 

चाडणे--सक्रि. १ वरवंट्याने घांसुन बारीक करणें; चणे 
करणे; चक्काचर करणें; पिष्ट करणे. २ ( ल. ) घासाघीस, चर्चा 
खल, छाननी करणें; खोदखोदून चौकशी करणें. चाटूनघाटूनः 
क्रिवि. १ चिरइन भरइन; वारीक चणे करून. २ ( छ. ) अ 
श्रास देऊन; छळ करून; गांजून गांजून. ( क्रि०खाणें; पिणे; गिळणे) 
.“ हा वाद्नघादून माझा प्राण खातो, मठा प्यायला पाहतो 
बारप-न. ( कु. ) वांटून तयार केलेला पदार्थ, मसाला 
( यो. ) वाटणे; चणे करणें. वाटपण-न.'( गो. ) घासाघीस 
वाटपिठाःचा-वि, वाटून केलेल्या पिठाचा ( उंडा, वडा इ० ) 
चाटली. डाळ-ली. चण्यांची डाळ भिजवून वाढून केलेला 
खाद्यपदार्थ. चाटली डाळ करण-( वाप्र.) -१ संपुष्टांत 
आणणें. २ नामशेष करणें, जवळजवळ नाहीस करणें. ३ उगाच 
नवींपुरतें खाणें 

चाटणे अक्रि. १ भासणे; भावना होण; समजणे. .° तुज 
चाटे हे जागति। मज आली अनुभवा । ? -ज्ञा ७.२०८. २ 
मनांत येणे; इच्छा होणें; सुचणे 
- घाटसुशी-खी. सुशी नांवाच्या माशाची एक जात 
.. चाटरूं-न. म्हशीचे रेडकू; पारडे ; 
. घारला--क्रिवि. ( अशिष्ट ) ( कों. ) वाटोळा; संभोवतीं 
सभोवार; आसपास. [ वाटोळा ] 


व चाटचा--पु. १ बटवा; वाटोळी सरकवंदांची पिशवी; सरा. : 
बाटणे-वांटणे--पक्रि. १ निरनिराळे विभाग करून भागी- | फांची नाणें ठेवावयाची पिशवी 
दारांस देणें; विभायणे; हिस्से, तुकडे करणे; भाग पाडणे. २| तोंड बांधून टाकिती ।! -जै १६.११ 


काच वाटव्यामाजी घालून । 
२ कप्पे, खण असलेली 
पिशवी; मोठी चची. ३ (ना. ) पोतें. “ वाट्व्यांत धान्य भरलें. ' 
यांटडबा--क्रिवि. बद्दल; ऐवजीं; वांटचा. -शर. [वांटा ] 
याटचे--न. (व. ) पोते; गोणता. वाखं पा. ` 
बाटाउ--पु. वाटसरू. ' तेथ भीये तरि वाटाउवांजवळि । 
ग्रामप्रांती । ' -भाए ४९३. न 
चाराघाट--खी. १ चर्चा; खल; विचारविनिमय; वादविवाद, 
२ कसून प्रयत्न; परिश्रमपूवैक काम; त्रास; मेहनत. ३ श्रांत 
स्थिति; थकवा. ४ दुदैशा; क्पद स्थिति ( छणकोची सावकाराने 
मजुराची मालकाने केलेली ). [ वाटणेंनघाटणें ] 
बाटाणा--प. एक द्विदल धांन्य; कडधान्यं; मटार. [ सं. 
वटधान्य; वटदाण, -भाअ १८३३] वाटाण्याच्या अक्षता 
लावर्णे-देणे-साफ नकार देणे; विनंति अमान्य करणें (वाटाणे 


कि, [कपाळास लावल्यास चिकटत नाहीत यावरून ). बाबा हातोहात 


तुम्हाला वाटाण्याच्या अक्षता देतील. ? -भाऊबंदकी १३७ 
चारांदुळा-दूळ--प. सडीक तांदुळांतील जाड क्‌णी 
बाटारणं--क्रि. वटारणं पहा 
वाराव-बो--पु. वटाव पहा. उणीव; कमीपणा. “ न पडेगा 

वाटावो । आणिकांचा । !-ज्ञा १३.७५२ 
वाटांबणे-विणे--वटावणें पहा 
चाटावार--ख्री. सारांश समजण्याकरितां घोळघोळून केलेली 


संसार सोडावासा वाटतो. ? | चौकशी; चर्चा; खळ; वाटाघाट; वादविवाद. [ वाडगे द्वि.] 


चांटावांड--खी. अनेकांस वांटण्याची क्रिया. [वांटणें द्वि. ] 
चाटाळ---क्रिविः (व.) रस्ता सोडन; आडमागर्नि. [ बाट ] 
चारिका, चाटी--खी. फुलझाड वगैरेचा बाग; बगिचा: 
लहानसं उद्यान. ( ससासांत.) पुष्पवारिकाम्फुलबाग; बृक्षवाटिका= 


वांटली--ली. ( गो.) वाटी; पेज पिण्याचे भांडे; वाटगा; |उपवन; इक्षुवाटिका=्ळंसाचा मळा इ. * निकट पुरपतीची वाटिका 


रम्य पाहे। › -सुरामायण अयोध्या ११. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वादिका . | | 


£ 
नः 
> 
|: 
हर 
र 
र 
। 
१ 
। 
| 
t 


बाटिव र २७८७ 


Se भ्रः काका 


SE प अ 
बादि(दी आ (काव्य) १- र ते उञचिया म्रका- | (@.) बोटण्या मध्यें वगेरे क्षी सांपडावयाचा नाहीं असा मनुष्य; 
"कीला जी २.१). ३ उत्याक पराक्रमः " वाटिवा-| धत मनुषय; सर्वा डवा सवे प्रसंगी सारखा वागणारा, सर्वोशी 
वीण हांव । वांधिती झुजी ।' -ज्ञा १.१७२. ' तरी तुझा मोडीन | गोड असणारा, जमवून घेणारा मनुष्य. चाटोळे-वारटोळे 
दरारा । वाटिवेचा । ' -कथा ५.४:७२. तेवेळीं यांची वीखाटीव । छांबोळे करणे (बागल ह्या यवत नाइ करो 
कोठे गुप्त ठेविली होती सवे । ' -सुआदि ४२.६३. ३ प्रशंसा, | नाहीसे करणे; समूळ नष्ट करणे. '-सुयक्याचे करिल कां. न.बारोळे र 
“कीजे भारिव थोर वाटिव तुझी गंधवे-विद्याषरीं। ' -आयजञरक्षण, -मोउद्योग ७.२६. चारोळे-घारोळं लांबोळें होण-नाश 
५.४. [वाउ व म्यान र नहीं होगे; नट होगे. वाटोळे चणे-पु.अव. (गो,) . 
` चाटी--खी. १ ल्हान वाडगा; वशीसारखं खोलगट भांड. वाटाणे. वाटोळ्या गेजिफा-खो. एक खळ. -मखेपु १५९. 
२ नारळाचा अर्धा भाग;. एक कवड, ३ गुडघ्यावरील हाड;| वा(वां)ठ--ख्री. म्हशीची रेडी. वाट पहा. वांठीचा पिता- 
गुडधी रोग. * वाटी वटक वायगोळा.।!-दा ३.६.२२. ४ सामा- पु. ( संकेत ) मूख; जड बुद्धीचा. वांठरूं-न. रेईक, रेडकू, 
*न्यतः खोलगट पदाथ; फुलाचा पेला; पोकळ गोळ्याचा अर्घा| चाँठ--वि. चकित; तटस्थ; आश्च्ययुक्त. ' ऐसा महिष घन-. 
भाग वगेरे. ५ रत्न वसविण्याकरितां केलेळे कोंदण. [ सं. वत्तिका- | वट । गंगा तैसी चोखट । जया देखी जगीं सुभट ।.वांठ जहाली 1? 
वद्विभा-वरी-वाटी-भाअ १८३२] 


-ज्ञा २.२१३. ल 
_ चाटीगर--पु. एक फुलझाड. वाटोगर पहा. ' जाईजुई राज- पानच वांठरण--अक्रि. (येडी, वाव इ०सुळें आंखूड 
सेवंती । मंदार बाटीगर मालती । ' -सुरंछ्ु ५.१४. * 2 य- कत 
*  बांटीव--वि. वाटडेढे; चण केळे; पीठ के, ` ˆ |. याठाण- नः ष्य पा “वाढणी षडप 
घाड-उ. (गो. ) एक (ड ss येळ ३-२. 2 ||. ाठार--न. बशर पहा. १ गांवाचा, शहराचा भाग; - पेठ; 
_ चाडु(ली)ब--खी. वाट; प्रतीक्षा. ' कैसी अवस्छा सूतळी । पुरा; कोंड, २ गढी; बोळ; आळी. हः 
बाढ़ पातां। ? -दिश्ु १७१. ` वाडुली पाहतां सिणले नयन। वहु| चाठि( ठी )व--प. वाटि bs ° ग ध्य क 
होतें मन आतेभूत । ! -तुगा ६१३. उदैछें। ? -शिशु ९४७. “की शुंषाराची वांठीव पान्हळी । "श 
वाटू( टो )ण--न. (तंजा. ) वाटवण पहा. ५९७. पु 
वारेकर-री-दार, घारेळदार, वाटेळी--प. विभागी; 
भागीदार; हिस्सेदार; पातीदार. - 


बांटीं-उ्ये--न. गवताचा, पेंढ्याचा मुडा, की 
बाड-न.(राजाऊ.) वाढे; उंसाचा दांडा. [सं. बृधु=्वाढणं] 
वांटेचा--वि. वांटचा; ऐवजी; बदली. [ बांटा ] 
वारेनसून--क्रिवि. ( गो.) वाटेने. 


चाड--ली. १ मोकळी जागा; रिकामी जागा; रिता ठावं. 
. चारेपत्र--न. वाटणीपत्र पहा. 


२ रिकामपण; फुरसत. [ वाढणे ] 
वारेय--पु. विषय. -हेको | व भौमकाचे भाग्य वाड । पुरत परमार्थाचे कोड । - एरुस्व १४.८४. 


बाड--वि. (काव्य) १ थोर; मोठें पुष्कळ; प्रचंड. ˆ परि 


गरे ९५. २ अफाउ; 
77) र्या बटमोगरा. “ ते नवे र उमल- Ards ह po री न 
र वाटोणी-्णे--न. वाटवणी पहा. . |उडाहा। '-राक १.४. pln mee we 
` घारोली--खी. वाट. ‘डोळे माझे शिणळे। पाहतां बाटोली !' gp प ह वाकली 

iE न्स = १०.९.२. ` कुमारे सपि ड ? ह्‌ 

a पहा. दिसे झाड। '-दा कळती कीचे हिरा 
| वाोळा--वि. १ गोळ बाकर गोला ब | ११णा; र अधिकपणा. ' वाडपणाचा डांगोरा तो दशु 
९ दोघैवतुलाकार; लांबट व गोल; नळकांड्यासारखा. [ स. वठैल; | मोठेपणा; भन्यपणा; त क 


वर्‌टुल द्ठा १६,२१७; -ज्ञा १९-१७६- 
> ४ ; bese णे--वाढ, वाढणे पहा. - ` उ पका 
ती वाोळे करणारा; नाश करणारा. "टर ws रत्य; खोडकर; उनाड. [ सं. वंडं-भाओै 
पेरे डवि चारोळ्या. । › -ब ४९६. चाटोळा खूर-पः १| वाड “६: ( 


(ह. ) १८३३) वङ्ङविमाजरे; वेगळा राहणार epee 


अतिशय खर्चिक घोडा असल्यास त्यास म्हणतात. २ अविवा हित; का. उँडिग : EE 


` षया भामटा; सोदा, चादोळा गोटा-गोळा- घोडा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
ढु > - 


|] 


- ३७८८ 


बाडकर-री-ए. १ वाडीकर वाडीचा सालक. २ वाडीत | 


राहणारा; सांवतवाडीकडचा मनुष्य: २ गवा 
वाडकुळे--न. (बे.) ल्हान चाडी; लहाने आवाड; परस 
घाडकोड--न. कौतुक} ठडिवाळपणां; आवड. ` उठोनि 
नृपति वाइचेड । ' -दावि ३५६. [ कोड ट्रि] 
वाडखो--किवि. (व. ना.) १ 
च्ेळचा. २ इतक्त्यांतच; एवड्यांतच; आतांच. [ वाढ वेळ ] 
` बाडगा--एइ. मोठी वाटी 
¬ चाडगी--वि. (कॉ. ) म्हातारा; इदः वाढलेला. [ वाढणे } 
चाडगे--न. आवार, परसू; घरानोंवततालची मोकळी जागा 
घर नसलेली दिवा पडक्या घराभोवताल्यी कुडलेली जागा 
* दाडग्यांत गवताची गंज आहे. ? -मराठी तिसरे पुस्तक पृ. ७५ 
२ (व. ) जनावरें कोंडण्याकरितां केलेले आवार. [ सं. वारक ] 


चाढूळचा: 


वाडदिवस, वाडदीस, वाडप, वाडपी-प्या, घाडया | 
वाडळे, वाडचण, वाडवीस, वाडवेळ--( राजापूर प्रांतीय) | ठेवतात तं; . काकवली; निकाऱ्यास द्यावयाच 


वाढदिवस-दीस इ० पहा 
चाडभर-क्रिवि. पुष्कळ वेळ 


चाडव--प. वडवानल पहा. ' दुर्वार वाडवरिखेसि न मानि- 


जेले। ? -र ३९. 


केब्हांचा; फार 


वाडाचार--पए. १ (कर) वेशतिस्तार. २ आचारविचार, 
° बहुत नाहीं वाडाचार । ? -दावि 
चाडाळण- सलि. वारवण 


खड्ग प्‌ गन्व्ड न्न ग्वडण ण ग. 
T 


घाडि--खी. वाट. ' मज निवावा िडियेरे वाडि पाद्या दे । 
।-पेच ५.७. 

चाडी--ली. १ कुंपण घातलेली लहान वाग; वगीचा; वृक्ष 
समूह; राई. “ नातरी सांडून कर्पतरूची वाडी । ! -भाए ६२२; 
¦ -ज्ञा ८.१४०. २ वाइ; आवार; वाडकुल; मळा. ३ मोट्या 
गावाजवळील ल्हान वस्ती; ज्ञांपड्यांचा तसूडू; लहान गांव, ` जेथ 
पांतां चहूं कडी । अठरा याउआं वाहिरि वाडी । ? -दिशु ३२१, 
[स. वाटिका; प्रा. वाडिआ; गु. हि व. वाटी ] ०वतन- 


बाडी 
न. वतनवाडा पहा. चाडया-३. वाडीचा 
घरंदाज; शेतीवाडीचा मालक 
एडी--(राजा. गो.) पिशाच्चा!देकांकरितां थोडें अन्न वाहून 
[ वाढणं ] 
बाडु--वाड पहा 
चाइळ--वाढवेळ पहा 
एडं--न. १ वाढे; उंसाचा दोडा. २ खजुराचे आले; अवै . 


वाडवडील अव पूवज; वापजादे;. वडील माणसें वगैरे | ओझें. 


[ वडील द्वि. ] 


वाडवळ--ए. एक जात व तीतील व्यक्ति; बागवान. [वाडी] 
चाडचळ--न. शेतकरी लोकांतील एक विधि; डवरा. | वाढ+ 


= 


बेळ] 


| 
| [ 


वांडं--न. माल; विकण्यास आणलेले जिन्नस; मालाचा साठा, 
स. वाणिज्य ] चांडयाचे वांडं-सगळा माल; सवे सांठा 
वाड--न. वाडी पहा. देऊळवाडे; आईतवाड 

वाडे -क्रिवि. बौतुकानें; आश्चर्याने. * प्रत्यक्ष स्यां कोंड 


बाडसणें, वाडणें-तक्रि. ( को.) (वाढटेला भाग) छाटणे; | नियां कवाडे । लावूनि आल्ये निरखाळ वाडे ।? -आइष्णचरि 


तोडणे; कापणे.“ झाड वाडसून टाक. ? “ बेत आंगठे ती वाडी 


टाकी, ? -भिङ्ली. [वाढ] 


. वाडा--प. १ भव्य व मोटी. इमारत; प्रासाद; थोरामोठ्याचे 


घर; राजवाडा; सरकारवाडा. ` मग गणेशा करूनि नमन । वाडि 
यांत आला जाण। ' -कथा ६.१९.१२६; २ शहरांतील पोट 
विमाय; आळी; वसती. उदा० गोळवाडा; ब्राह्मणवाडा; कुंभार 
वाडा; देऊळवाडा- ३ खेडेयांवाचा, मोजाचा भाग; कोंड. ४ 


“वाडांचे कूपी खातीचे जळे। ' -कृमुरा ७.४६. ५ गुरं, मेंढ्या 


आवाड; आवार; कुंपण घातडेली जाया; बंद केलेली जागा. 


४८.३०. [ वाड ] चाडेकोडे-क्रिवि. १ कोतुकानें; मोट्या आव 
डीनें; लाडिकपणानें; प्रेमाने. ' द्यावा प्रसाद ह्या सोला भश 


वाइँकोडें । ' -मोसुदाम ५४ ( नवनीत ए. २७८). “ज्ञा ल 
४४८. २ सहज; लीलेने; सहजपणे; अनायासे ए 
३ 


वाडेकोडे । मस्तक उडविले आकाशीं। ' -जे ६८-८ 
डीनें; धूतेपणे. ` जे मायेनें ठकिलें वाडकोड । ते माया 
उडे! -एभा २.९१. [ कोड-कोडें दवि: ] 
वांडे-न. रद्दाटाच्या माळेचा लोटा, मडके 
वांडे--न. १ (ङु.) अचानक ` लाभ; घबाड. ३१ 


शेळया बांघण्याकरितां केलेली जागा ( उघडी किंवा छपर घात-! उपजी 


लेली ); बेडे. “ देती आपुलाला झाडा । गाई वैसविल्या वाडां। ' 
=तुगा १८६. ६ शेळ्यामेंढ्यांचा बसलेला समुदाय. ' शेतं खत- 


श्यासायी त्यांत वाडे बसवितात. ' [ स. वाट, प्रा. वाड ] वाडो 
चाडीं-करिबि. ( महानु.) द्र वाड्यांतून 
बाडोवाडी गिवसती । ' -इष्टांतपाठ ३७. 


“ आततिं परमेश्वर | 


वाडीवाड--वि. मोस्मोठा. वाड पहा. [ वाड ] 
वाडोळ--पु. वाढवेळ पदा 
चाड़ीक--प. (गो. ) लझससारंभ 
चाढ--खी. १ शरीराची उत्तरोत्तर 
आकार मोठा होगे; जाडे होणे. २ आधिक्य, 


होत जाणारी वूड 
प्रमाणांत, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाढ २७८९ यी 
RN 
इ्येत अधिक भरणे; वाढावा. ३ व्याज; वाढावा ( उसने धान्य गोळण्याद सत 
बरे परत देतांना ग अधिक देतात तें ). ४ -खीन. मोड येण्याची | पाखडणे; कोष वांगड्या वगरेसंवरधी ). ४ आसडणे; 
ज्ञागा; डोळा; अंकुर फुटण्याचे स्यान. ५ -न. ( वाढे) उंसाचा वाढ, जाः य ). (सं. वापनम्‌ ] चाढवा-यु. 
झंडा. -वि. उंच; थोर; मोठा. ` कवी उपासकांची | पार गा भाग; जास्तीपणा. चाढविण चतेविर्णे-इक्ति 
झग्रमाग, दोडा. “वि. उच; थोर; मोठा. ` कवी उपासकांची | पाळनपोषण करणे; लहा फ. : 
दीर्ति। वि ली ।? र न रण; लहानाचा मोठा करणे; संभाळ करण. घाढवा- 
बाढ कीर्ति । विस्तारली । -दा १.७.१३. [ सं. वध-वर्ध; प्रा. दाढव-खी. ९ वि ; सभाळ करण. || 
(जेट तेक Se त३-वएे भा. | बाढव-ली, १ विस्तारः आधिक्य; बृद्धि करणं ( औत्सुक्य 
शेवट. आविंज पहा. बाढणी-स्री. वाढ; मोठें होणे; उच होणें; |वणी; भडकविण; वाढविणे ह सट -) चेत- 
res 2 | $ वाढविणे ( कलह, भांडण, तंटा, आग ). घाढ- 
वाढणीस लागणे; वाढू लागणें. [वाढ ] चाढणे-अक्रि, १ वीख-पु. वाढदिवस; षाड च 
गोठ होण ce ee क (ख -पु. वाढदिवस; जन्मदिवस; वपेगांठ. वाढिनणे-निर्णे- 
मोठे होण; आकार, उंची, संख्या वगेरे अधिक होणं. २ वय, क्षणे-क्रि, वाढणे पहा. “ यादव प्रतापतर, वाढिनला । ' 
he न्स ‘wg 2 2 || | -शिशच 
काल इत्यादीची प्रगत होणे; पक्क दशेश्रत जाणें. ३ पुढें जाणे; इक्रा | ३. ' त्यावरी बाढिननली तृणजाळी । ' -सुवन १५.७६. चाढी- 
करणे; समोर जाणें; चाळून जाणे. राड ळांपुढे वाढत । राजवाहन खी, १ वृद्धि; वाढ, २ उसना घेतलेला धान्यादि'पदाथे परत करा- 
पुआळित । ? -शिद्यु ५३०. पवार कार्हीसे पुढें वाढून गेढे.?| वयाच्या वेळीं अधिक द्यावयाचा तो; व्याज. ३ पातळ पदाथै 
-भाव ११५. ४ ( प्रत्यक्ष उच्चाराने येणारे अशुभ टाळण्या- | वाढण्याचे तोटीचं भांडे; झारी. [ वाढ ] ०दिढी-खी. उसनं 
करितां श्रिया वगेरेमध्यें रूढ ) कमी होणें; नाहीं होणें; संपणे; | धान्यादि दीडपटीनें परत द्यावयाचा करार, रिवाज, रीत. ०मोडी- 
खन्ने होणे ( कुकु, इ० ) ५ वारविले जाणं (वान्य ) ६ अंगांत येणें; | खी. चढउतार.-शर. ( बाग. ) उंसांत जाऊन वाढे आणणे- 
संचार होणें ( देव, सूत, पिशाचादिकांचा.). -आडिवऱ्याची समृद्धीच्या स्थळाहून क्षुद्र वस्तु आणणें. चाढीब-सी. थोरपणा; 
महाकाली १०३. [ सै. वृध-वरधू; प्रा. वड; हि.वढना; वं. वडिवा; | वडेजाव. ' वाढिवेच्या गोष्टी बोलती । घाय घालिती अधमे। ' 
. . क न्ट क 1 e 
उरि. वढिवा; सिं. गु. वधणुं-चुं ] वाढणे चतेणे-भकि. सामा-|-रावि १९-११५. चाढण स, वाढीस लागणे-१ उच, रंद, 
न्यतः वाढणें व राहणे; आयुष्यक्रम चालवि्गे. “ तुमच्या अन्नावर | ल होऊ लागणे, २ खुंटेली वाढ पुन्हां सुरू होणे. ; 
वाढलो व वतैलो तो मी तुमचाच आहें. ! [ वाढणे+वते ] चाढई, बाढी-_उ. (व. ) सुतार. वढ पहा. देवदत्त नामें 
वाढता--बि. १ वाढत जाणारा; पू्णतेस जाणारा; मोग होणारा. वाढई ।? -पैव १.४०. [ सै. वर्धेकिः ] वाढकाम-न. ुताराचे 
३ अधिक होत जाणारा; वृद्धि पावणारा. उदा० वाढता घंदा- | काम, धंदा. 
रोजगार-चाकरी-सुदत-चुदधि-खद्मी-राज्य-कळा- ३ झुभंदायक,| वाढकर-री- वाडकर पहा. 
मंगलदायक म्हणून वर्ताळा दिलेला. [वाढे ] वाढत्या अंगाचा- चाढखो-वाइखो पहा. आ 
वि. १ जलद वाढणारा, मोठा होणारा; उंच होत जाणारा, २ घाढण-णे-न. १ पत्रांवर ल र 
` चष ढगळ; वाढळा तरी अंगास येईँछ असा (कपडा बरे ). मंडळीस अन्नादि पदाथ पुरविणे, देणं; पानावर be ;अ 
वाढता खुडा-पु. बांगड्या भरल्यावर शुभदायक म्हणून कास वाढलेलं अभ, २ हन्य मभल 
बी अधिक बांगडी भरतो ती. वाढती-खी. १ सुळंच्या उचकीस |तात तें; जेवावया * शालः 


शमदायक शब्द्‌ ( अमंगळ टाळण्यास )..२ वाढदिवस." कौ वाढती | पोंचवितात ते. ३ नोकरचाकर वारे लोकांस ज न हा 
करिती उल्हास । उभविती युढिया।' -ज्ञा ९.५1१. वाढ त. (का. बडि चाढणी-ली. १ अनादि वाढावयाच सा, ' 


दिवस- २ जे , २ वाढण्याची क्रिया; वाढप. ‹ सर्वोचा समाचार घेतात व 
स-दीस-पु. जन्मदिवस; जन्मदिनी करावयाचा विधि, वेळणी, २ र पाह 


(माया मत मझिच्या चि ह इ म) बे दे घाले. २ (दित . 

करतात व एक वर्षानंतर वार्षिक करतात ). चाढवण-ली. | कि गेरे) घा रणे; पुरविणे. ३ ( मिक्ेकऱ्यास 
१ वाढण्याची, अधिक होण्याची क्रिया. २ वृद्धि; वाढ; बढती. तेत घा व्य व्य दाणे; लोटणे. “समय हा मज 
स चा शोज (अमाव, नाश बोरा मसा ह? - गोख ९८४०. वाइन ठेवणे, 
जशचभसुचक मातून त्याअर्थी उलट बृद्धिवाचक अ", योज 6 असणे, होणे-तयार असणे; बाउ पहात 
पत). ५ कुमी खराटा. [बग] वाढवणे विण अह (दु, संकट, मात ६ दत म्हून उन अ (जाणार 
कर्ण (वाढणे प्रयोजक) १ मोठें करणे; अधिक करणे; एकामागोमाग येणे; एकापाठीमागून एक येणें (आजार). 
दब बोरे). वाढता-वि. वाढपी, म्ह वाढत्यपे्ष 


` २ वाढावयास लावणें; पालनपोषण करणे, संभाळणे. शै र 
कणे ( बांगडी वगैरे ); संपणे; खुंटणे; नाशे पावणे ( अशमे | हश 


श्‌ 
.) ६, us CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाढणी र २७९० घाणे 
चहाडता गोड. चाढप-न. १ वाढण्यासाठी घ्यावयाचे ( रत्न, मोती ). शपाळटण-खी. १ वृज्नपालर. ` श्रीकृष्णासौ 
जेवण्याचे पदाथ. २ वाढण्याची क्रिया; वाढण. वाढपी-प्या-| वाणपालटण । नामरूपाचे वास संपू्णे। ? -एरुस्व १६.१५४, २ 
पु. वाढणारा; जेवतांना खाद्यपदाथे पानावर घालणारा. घाढळे- | रंग, चर्या, छटा बदलणे. ( चेहरा, सोनें, मोती, हिरे यांचा), 
न, वाढण अथे २, ३ पहा. वाण मारणे-कलाहीन होणे; निस्तेज होणें; फिकें पडणे, नि:सत्त 
वाढणी--खी. केरसुणी; वाढवण पहा, असणें. € आज घोढा वाण भारल्यासारखा दिसतो. ' ०माऱ्या- 
` . बाढवेळ, वाढुवेळ, बाढोळ--प. उशीर; दीघैकाळ; | वि. निस्तेज; फिका; उतरलेल्या चेहऱ्याचा; दुसुखळेला. वाणलग 
पुष्कळ वेळ. “ वाढवेळ बहु झाला येईसख्या मला भेटे । ' -देप- | चाणेळग-वि. अनेक रंगांचे; भिन्नवर्णी; पंचवणी.. | वानल्गां 
३३. ' मीं वाढुवेळ करितों किति कंठशोषा। ? -हरिराज सुदूळा- |वल्नाचे वोसाडे । ? -ऋ १.४.२३. ` वरि शिरा जाळ उमरे । 
याचे भाषांतर २५. . चाढवेळ-ळां-क्रिवि. दीघेकालपर्यंत; | वाणेलग ।? -भाए २०२. बांणवती-खरी. वणे; छटा. “ना तरी 
उञ्चीरां; फारवेळ. “ जळीं राहिला वाढवेळ । तेव्हां विसञिली | पण्हरेयां वाणवती। ' -दिश्ु २९. [वणे ] 
लीळा । ? -कथा' ४.६.१३२. [ सं. बुद्ध[वेला ] वाण--न. वायन; त्रताच्या सांगतकरितां ब्राह्मणास सूप, खण, 
चाढळ, वाढाळ, वाढाळू--वि. जलद वाढणारे, वाढलेले | तांदूळ वगेरे साहित्य देतात तें. ' कां वाण घाडिजे घरा । वोवसि- 
(झाड, रोप, प्राणि ); भारीची (जमीन ). [ सं. वर्द्दाळ ] याचं । › -ज्ञा १७,३८६. [ सं. उपायन ] खुन्या घरीं बाण 
घाढा--पु. वीण; प्रजा; संतति, अवलाद; विजवट; विस्तार | देणे-निरुपयोगी स्थानीं सामथ्ये वेचणे; बेफायदा सत्कृत्य 
( गुरेढोरे, प्राणी यांचा ). वाघाचा वाढा वाढत नाहों-६ | करणें; विनासाक्ष मोठें कृत्य करणें, दिमाख दाखविणें. चाणक- 
मनुष्याचा उत्कषे होत नाहीं. न. वायन. वाण पहा. “ सवेस्व समर्पाया घर्मासि ग्राह्मणासि वाण- 
वाढाघरचा--वि. नांदत्या घरांतील, मुळें, लेकरं बरींच कस! ' -मोविराट ६.७७. बाणबला-चखा-पु. व्रत; नियम; 
आहेत अशा घरांतील. ' संपूर्णाला काय करावें वाढाघरची सून | उपासना. ' अनन्य भावें शरण तुळा स्वधमे अमचा वाणवसा।' 
जेवु घालावी. ? -धरित्रीची कद्दाणी. प्रला ११४. [ वाण+वोवसा ] 
घाढाचार-. पाल्हाळ; विस्तार, “ उगीच] वाढाचार| वाण--खी. न्यूनता; कमीपणा; उणीव; तूट; टंचाई; कम- 
लावीत वसुं नको, ” तरता. “ तयांची न वाण। ? -विक ५. [ उणा, ऊनऱ्न्यून] 
वाढावा--वाढवा पहा. बाणि-णी-ख्री. उणीव; वाण पहा. “ तया भेमळांसिगा कांही । 
वांढाळ--विक्रिवि. (व. )) १ वांकडे; समप्रमाण नसलेलं; |या कथासरताचि वाणि नाहीं । ? -रास ३.२८७. * गाल्प्दार्नी न 
सरळ रेषेत न चालणारे. चाक वांढाळ चालते. ' २ तेढ्या स्वभा- |करूनि वाणी । ? -वामन नृहरिदर्पण. चाणेपण-न. न्यून; कम" 
वाचा; वांकडा वागणारा. “ वांढाळ माणुस आहे. ! तरता; उणीव. वाण पहा. “न करी अवधानाचें वाणेपण। “ज्ञा 
वाढाविज--खी. वाढ॒आविंज पहा. १८.५९४. [ वाण] ॒ 
वाढी--पु. १ सुतार. वाढई पहा. २ सुतार नांवाचा पक्षी, 
[सं. व्धेकि: ] 
घाढे--न. १ वाढ; उंसाचा झेंडा, अग्र, २ आंचळधा; दशा; 
दोन छगड्यांमधीळ न विणलेला भाग, 
वाढोळ-ळां--वाढवेळ पहा, € मग वाढोळा उमजला। ? 
- =कथा ६.१५.५२. 
घाण. १ वणे; रंग. ‹ साजत मेधा ऐसा वाण। ? -करीतैन 
१.७५. स्ह० ढवळ्या शेजारी बांधला पोवळा वाण नाहीं पण गुण 


उपयोगी (वल्न ). [वाणा] 
वाणकी--वि. ल्हान. ` तगायास तूझी तनू वाणकी रे! ' 
-वामन, विराट ७,१५५. [ वाण=न्यून ] 


सुआदि २९.८७. २ भाजीपाल्यावरील एक कर. “ शेव 

वाणगी देशसुखाचे निमे करार केली असे. ?-वाडबाबा १.३० 
छागणा, ' २ नमुना; प्रकार; तऱ्हा. ढगड्याचे वाण. “ कमी | [ वाण] न fs 
या नामपाठाचे। बाणे सारी। ?-ज्ञा १८,६०३. ३ वाजू. ' तेया | चाणणे--क्रि, वर्णन करणे; वाखाणणे;' स्तुति करणे; पश" 
कुसाचा येके वाणीं । ? -खिपु २.४४.४१. [ सं. वर्ण; प्रा. वण्ण ] सिण. “ते कृवि वाणिजे बोलीं। श्रीकृष्ण सूतिं ।' -शिछ २ शल 


०चोर-वि, आपलें खरें स्वरूप छपविणारा; वेषधारी; ढोंगी. |° चित्रके परी गोचर केल्या । वरी वाणिल्या परीक्षिकीं। ' सी" 


०ढाळ-वि. विटका; रंग, चेहरा, चर्या उतरलेला; निस्तेज; फिका २५.९१. [ सं. वणेन ] ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


घाण आमंत्रण--सवेसाधारणपणे निमंत्रण. आमत्रंण पढ, . 
वाणका--वि. बळकट; धडधाकट; दणगट; घडोतीच्यां . 


चाणगी--खी. १ वानगी; नमुना. “म्हणती वाणगी भक्षाही प 


j 


बाणणं - र , २७९१ चात 
111 च चचचा 
वाणणें -_क्रि. वाणणे;' उसण; प्रवेशणें. “ योगियाचे परम 
आग्यं। आगी वाणे तें वैराग्य । ' -दा १.१ ३१, ( पुळे प्रत). 
[ बाणे ]- बमा मादर ह 

‘बाण घरणे-_क्रि. ( राजा.) इगब्यांनीं पाउसकाळ संप- 
ल्यावर पहिल्यांदा जाळे टाकून मासे घन वेताळास परडीचा 
वेद्य करणे. -आडिवऱ्याची महाकाली ( प्रस्तावना ) ७. 


बराणशीः--ली. ( कु.) माजघर. 


उद्‌मी-चकाळू-पु. (व्यापाक) यापारी; दुकानदार; क्रयवि- 
कयादि व्यवहार करणारा. *बेळकरी-पु. वेलावरून वाहतुक 
करणारे. -मसाप २.२.३०. वेव्हार-पु. ( सांकेतिक ) कजे, 
अ वाण्याच्या पद्धतीचे; एका विशिष्ट त-हेचे, 

चाणी--यु. एक किडा. “ टोळ, झुरळ, पुंगळ वाणी । ? 
-दावि २४४, 

5 ` चाणीकिणीचा, चाणीतिणीचा, वाणीदेणीचा--वि. 
घाणखी--ली. वेश्या; पण्यांगना. “ वाणसियेचे उभळे। बहुमोल; महागाईचा; दुर्मिळ; नवससायासाचा. “ त्यांनाही 
कोण न रिगे। ? -ज्ञा १३.७००. [ से. वणिक्‌+त्री ] |वाणीतिणीची एवढीच सुखी । ? -( शेक्सपियर नाटघमाला ) 

बाणा--प. वज्रांतील आडवा दोरा, सुत; वाणा. * दुवंधा | रोमिओजुलिए्ट. 

। वाणे परी अनेकी ? -अस्र ७.१४७; [ सं. वाणि=| वाणे--क्रि. वाजे; वाजवणे. ° वाती सिंगे पांवे । › -तुगा 
विणणे, माग ] ०ताणा-पु. वल्नाचे आडवे अभे तंतू. २३०; ' संदे टाळषोळ वातु। ' दाव ८४. ' तेथ गाती वाती ।? ` 

चाणा--प. कूसाचा एक हात, वाजू. -खिषु २.५०. |-शिछ ३४९. [ स. वान=षुक्शेशा १] .. . 
बाणिणी चनगरणी--ली. एक मुलींचा खेळ. -मखेपु वाणे--कि. वाहणे; अपण करणं. ` महातेपाचा पाउड 
२४१. उ वाइजे। ' -शिछ ११३. ` मग-सृगी सुताचे जुझार। वाति कामिनी । 
चाणी--ली. १ वाचा; भाषण. * जयाची वदे पूर्ण वेदांत | -भाए ४३८. ' सवर्गा वाती वांकुरिया 1?-शा ५.१५०. [वाहणे] 
वाणी।? २ जिव्हा; रसना. -ज्ञा ९.८१६. ' जर्वी वाणी न शके वार्णे--न. वाहन. टेका मयूराचे वाणि। ' -उषा १२२.८१. 
 बारखो ।? -अग् ७.११३. ३ वाक्देवता; सरस्वती. “ मग मुख. घाणेउम्नट-. नाना प्रकार, वाण पहा. -ह्‌को वी 
विवरामध्यें घटकरणाच्या सुराथैः ते वाणी । शीघ्र पितामह वाक्यें 0 कजे. वाणीवेन्हार पद्दा. ‹ सुद्दळ देउनि व 
शिरे गुहेमाजि चचले वाणी । ' -मोरामायण १.१३८. ७- भाषा. । ? -ज्ञागा २१७. र न 
(ळी री विक, ल + 
"ह्या शूर पूवेजांची तुमच्याहि चाळली लया वाणी । ' 0 पु. वाण जिन्नस; माल. -तुगा ४४३२. [ | 
चात--यु. १ वायुः वारा; इवा. २ इरीरांतील तीन घु 
पैदी एक; त्रिदोषांपैकी एक. २ संधिवात; पेटका; वळ वगेरे. 
(क्रि येणे). [सं.] म्वढगे-वाताचा झळा येणे; णा 
सामाशब्द- "फटक त्रिदोषांपैकी वातविकाराचा प्रकोप; . 
होणे. सामाशब्द- ° फंटक-पु. व व 
मुंग्या यणे; हुळहुळणें. ०कफज्वर-यु. वात व कफ यांच्या 
रको पासुके येणारा ताप. ०कोश-इ- ( शाप. ) माशांची पिशवी; 
(या पिवीसुळे माशांत पोहता यस). (य स उ 
पोरांतील के द्राब्द 
रोग; पोटातील वायु, पोटयूळ वगरेसदि हा 
ज्चक्क-न. १ झंझावात; वावटळ; ps डे ते 
।तरिक्षः वायुलोक. ०ज्वर-पु. त्रिदो- 
-पु. वतीचा अवकाश; अंतरिक्ष; वायु 
| ] बाणपण-न. वाणीपणा; व्यापार क र कुपित झाला असतां येणारा ताप. ०्नछिका-खी. 
| वाण्याच्या दुकानांतील साल; चाणजिन्नसांच प्रद्शेन (शाप ) जा प्राण्यांच्या शरीरांतील वायुवाहक नळ्या. . 
ऐजेतऱ्हेची व विस्तृत मांडणी; एखाद्या कार्योतील अनेक गोष्टींची | अक 


ळें येणारा ताप. 
सना. ० पि्तज्वर्‌-यु/ वात व पित्त इषित धाच्याय 
` पैस्तुची सांडामांड, प्ररशेन, रचना. ३ अव्यवस्थित रचना; अस्ता be जनन. ( शाप. ) जोरानें वारा भरण्याचे त्र (इ.) 


` '्यस्तपणा, गोंधळ, ४ ( बायकोचा ) प्रसृतिसमयीं घोटाळा, थर न ३८. ०प्रकृति-शी. वतुळ, वातप्रधान शरीर. वात घातूचे 

. पग, कठीण परिस्थिति. ( क्रिश पडणं ). बाणसवदा-सौदा- | फो. असणारं शरीर. *ब-वि. वातुळ; वातप्रधान; फोपशा. 

र इत्यादि वाण्याच्या दुकानातील जिन्नस; वाजिनि अनिश तीर संधिवाताचा विकार दूषित वायूच्या योगाने सचित 

गाळ, [बाणी सोया] साधिउ व्य माचा कहार -योग २.९. ३ रित महानयाचि गा 

’ २.१८. ०रोग-पु. |] ३ 

| र ः क e ल अ सदा न 3 कुपरक्त । ' -गीता १३,९४९५. रोग-इ- संधिवात; पेटके; 
; 1२. दाणिया-उ, च", ४ ' पा 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


$ स : वातेर 
ME ह २७९२ = HR NN, 
*चिकार-प. | पारखी ।  -पला ४.३४. चातर, वातेर, वात्येर-न. १ समः. 
वातरोग. ०विभ्वेस-पु वातविकारावरील रसायन; वायूची मात्रा तील बाती बा त “ दोन य दोन जुळ्या वाती 
“व्याधि-पुली. वातविकार. ०शशुल-प. पोटयूळ) वायगोळा; | जत होत्या. ' -कोरकि ५४. र आ उपयोगी: 
पेरा. ०श्वासी-वि. ( शाप.) वायूने श्वासोच्छवास करणारे, फडके. २ (ल. ) फाटके वन्न; लकतऱ्या; विन्या. [ वात ] 

श्वसन करणारे, हवा आंत घेऊन बाहेर सोडणारे ( प्राणी ). चाता- वांव--खी. १ वांति; ओक; ओकारी; ओकळेले पदाथ. २ 
क्षक यंत्र-न. वायु ओढून घेणारें यंत्र. बाताछति-वि. ओकारी; ओकरण्याची क्रिया. * पाठीं फळा कीजे अशेखा । वाताचे 
चपळ; वेगवान्‌. अश्च मिरवले वाताकृती । '-नव ११.६३. [वात+ | वानो । “-ज्ञा१८.१२५ ५५६.९१९. -वि. ओकलेला. [ से. बम्‌] 
आकृति] चातात्मज-प १ मारती. २ अभि. घातांबुपर्णा-| चाँत--वि. ज्याच्या अखेरीस व दें अक्षर आहे असा प्रयो- 
दान-वि. वायु, पाणी व पाला यांवर निर्वाह करणारे. -एभा १४. | जक धातु. उदा० करव, निजव, वोलव, मारव इ० ( कर, नीज, 
२५६. [ वात+अंबु+पणे}अशन ] यातायत-न. खिडकी; झरो- बोल, मार या धातूपासून ). [ सं. व+अंत ] 
'का; गवाक्ष. [ स. वात+आयन ] चातासन-न. एक योगासन;| बातंग--पु. ( कों.) वैल. ( चुलीचा ) [ स. वात- भंग ] 
डाव्या पायाचा चवडा उजव्या मांडीवर चढवून खुव्यावर टेकून वात(तः)ड-ड--वि. १ चिवट; चिकट; लोचट; लवकर न 
उमे राहणे. -संयोग ३३५. बातावरण-न. १ एथ्वीच्या भोंव- | तुटणारा; खुसखुशीत नव्हे असा; दडदडीत. २ ( ल.) हेकट; 
तालच वायूचे वेष्ण. २ (ल. ) परिस्थिति; सभोवतालची स्थिति. | हट्टी; लागट; लोचट. उह्‌० शेळी जाते जिवानिशी, खाणार. 
“पुण्याचे वातावरण इही वरेंच स्त्रच्छ झालें आहे ? केले २.२.४. | म्हणतो वातडल्ी. [ वात ] चातर( ड )णे-क्रि. १ वातड होणे. 
[ सं. वातम-आवरण ] चाताशा-प. सपे; शेष. -विः वायुभक्षण | २ लोचट होणे. बातडळा-बवि. ( ना.) इशः सडसडीत. 
करणारा. “अंगे काजळ डोंगल उमथला वाताश सेवी भढा ।'| चातणे-_करि. वाजणे. * झुताल ताळ घोळ मोहरा ।वातांती।! 
-गस्तो ०४. चातुळ-न. वावटळ; वादळ; भोंवरा. चातिक-| दाव ३५४. [ सं. वा-वाति ] - जी 

< ह og -वि.! १ च ब ° | 5 

बि. वातजन्य; बातदोषांसुळे उत्पन्न होणारा. बातूळ-ळ बातळणे--करि. (व:).बातल्ग, वाता मारणे. 

वातकारक; ज्यामुळे वातविकार उत्पन्न होतो असा. २ वातप्रक- स्य र्‍ 

तीचा; फोपशा; वाताने फुगलेला. [ वात ] वात्या-पु. वादळ; बातवेळ--पु.खी. एक मोठी वेळ. ए 
वावटळ," जसा पट टिकों नदे वात्या। ' -मोक ११.५४. [वात] | चातो उ. दारान इः पात्या. bls pe: 
ब्रातोदर-न. वातयुक्त उदररोगः गुवारा. वातोन्मान-न. वायु- १ दरवाज्याच्या फळीचे इस र beh झा Pe 
भारमापक यंत्र. वातोमि-खी. वाऱ्याची झुळूक, ठाट, उर | बक भाग प्र. २ (कारवारी ) बात्या फिरण्य र 

. चात--ली. १ वत्ती; दिव्यांतील कापसाची, सुताची पेळू;| घाताड_-न. अचानक लाभ; वाऱ्याने येऊन पडलेले. [बात 
देवापुढ लावावयाच्या निरनिराळ्या फेऱ्यांच्या वळ्या. उदा० | वायु) "पंडणे-करि. थोड्या किंमतीत पुष्कळ मिळणे; अचानक. 
बोटबात-१ सुतः वेलवात-- सुते; विष्णुवात-५ सुतें; माणिकवात- | लाभ होणें. [ ई. विंडफालला प्रतिशब्द ] * 

१सूत; रुद्रवात-११ सुते; पुरुषोत्तमवात-१५ सुते; गणेशबात-२१| वाताहत-हात--जी. दाणादाण; पांगापांग; फाटा 
सुत; गोकुळवात-८ सुते; रामवात-१ २ सुते; शिवरात्रवात-१००० नाश; धुव्वा; सत्यानाश; उधळपट्टी ( संपत्तीची ). ˆ खुरिणां 
सते. इतर वाती-फुल्वात, काडवात; पंचरत्नवात, अनंतवात, अधिक | लेखकांनी शाख्राची वाताहत करून सोडली आहे.  -केठे ४” 
वात. * घरोघरीं दीप अखंड त्यांच्या सरसाचुनि वाती । ? -घनः-|-विक्रिवि. विस्कळित; नष्ट; उधळलेलं. “ नातरी गंगातरग १ 
शामाची भूपाळी, २ कोवळें वारीक पडवळ, दंग, काकडी वगरे. ३ जेवि दिसती । ? -भाए ७१३.  कांपबुनि टिरी द्युरत्वाची मात 
(छ.) (नाविक) गुंडाळळेळें शीड. ४ दिव्याचें नाक, निमूळता भाग; | केले वाताहत उचितकाळे। ? -तुगा २८०३. “दा ३s 
समईतीळ वाती ठेवण्याची जागा. ५ तेलवात या शब्दाचे संक्षिप्त [ सं. वात+आइत ] भड] 
रूप; नंदादीपासाठी लावुन दिलेली जमीन. ६७.) दिवा. चाताळ--वि. ( ब. ) बांचाळ, बडबड्या; वात्रट [ वार झळ 
“रश्मि वातीविण न देखती 1 -ज्ञा ९.३०१, [सं. वत्ति]| . वांति--ज्री. १ ओकारी; उलटी; वमन. २ ओक." 
०दोरा-पु. गाभण प्राण्याच्या योनीतून खबणारा चिकट द्रव. | छेला पदाथे. -ज्ञा १८.६२०. [ सं. वमून्ओकणे ] की 
०पोत-पु. ( दिव्याची वात ब देवीचा पोत) (छ, ) सरळ चातेर-तेर, चातेरपट्टी-फळी-नखीः _ दसा. 
सडसडीत, किरकोळ, वारीक व डांब वस्तु. “ अवयव आकृति |फळीचा वात्या फिरण्यासाठी वरती फळयांत वसविेहा 9" 
. खिडी वातपोतसारखी । निवडणार निवडील असे जो रत्नाचा | [ वात्या ] वात्येर-बात्या. कनोज कोंडी 


पित वातदोष. ०रोगी-वि. वातरोग झालेला. 


तुकडा 
' 


£ 


* (९-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वात्र , २७९३ 


RR क्त त्त्व यायाचा 
बात्रड-डविः vr १ चिवट; लोचट. २ (ल. खल. २ (कायदा) फिर्याद आणि भ्रतिपक्षाचें उत्तर; सूळ 
निरगेक; पाचकळ. माझे चात्रर .। याचा मानूं नको | तक्रार व तीस उत्तर. चादावादे-दी-पली. वारंवार, मोटी चर्चा; 
बीट 1? -मध्व ६६ Ei 2 डं वादविवाद. वादाळ-बि. वादग्रस्त पहा, वाया वि र सोढः 
स्य ¬ चज वी मं, कौतुक, आवड, सह; | खोर; भांडकुदळ; तंटेखोर; हुज्जत घःटणारा. ' वाया अथवा भेदा 
हाड, ( सामा.) ममता; प्रेम. [ सं. वत्स ] ऐसा सेवक काह्याला । ? “स्फुट पदे (नवनीत इ. ४५१ ); २. 
चात्सो, चाथसी--ली. वस्तीभाग; ओटीपोट; पोटा- (अशि) वैरी; दु. * धे 
खालचा भाग. [ सं. वस्ती ] याद्‌ सरी. (प्र.) वादी. चामड्याची पट्टी; (वहाण इ०करितां); 
_ चारथंग-ग्या-वाधग-म्या पहा.. र र] चादृडणं-त्रि. वादी, पट्ट इत्यादीनीं मारणे. वाद्डा-प. थप्पड; 
चाथरण--कि. ( चित्पा. राजा. ) पसरणे; अंथरणे, '[ सं. | घपाटा; चापटी; रश. [ वादी ] वादाडणे-उक्रि. वादइणं; वादीने, 
वि+आ+स्त्‌ ] चाबकाने झोडपणे; फटके मारणं. [ वादी ] वादाडा दणे-(माण.)ः 
` चाथा-प. वाता-त्या पहा. ह थप्पड मारणे; ठोकणे, यी 
चाथा-थ्या--पु. वस्तिभाग$ ओटीपोट. ` वांझेनें दावि 
गऱ्हवार लक्षण । चिरशुटें घालून वाथयाला। ' -तुगा २८७५, 
[सं. बस्ती ] 
घाथ्या--एखीअव. काथा या शब्दाऐव गौं त्याच अथी वापरू 
` तात. वाथ्या कुटणे, बडचिणे-निष्फळ वाद करणे; रिकामा 
वाद्‌ घालणे; काथ्या कुटणे. काथ्या पहा. 
चाद--पु. १ चर्चा; खल; वादविवाद. “ऐसा ्रतिपाद्नामारजी 
वादु। › -ज्ञा १०.२२६. २ भांडण; कलह; तक्रार, डे सभाषण; 
मुलाखत; बोलाचाली; वाटाघाट. ३ वदंता; वार्ता; ऐकीव वातमी; 
089 : आम्ही सेवाबुरूप त्वरितजि सल स डणे--उत्रि. १ घूतेपणाने एखादी गोष्ट मिळविणे, संपा- 
पांचा। '-मो अंबरीष २० (नवनीत छ; ३६२ ). 9 फिर्याद; वादड २ चलाखीने, धाडसाने एखादी गोष्ट करणे. [सं. 
दावा; कज्जा. ५ (छ) गुन्द्रा; अपराध. ° तुमचा काय वाद केला । | न करणे; लाटण. न 
ज 3 ६ संज्ञा; नांव, * ऐसी कोण्ही एरी दुगा े be pa १ वाजविण; शब्द काढणें. २ वाद्यादिकांतून सूर 
अज्ञान ऐसा । ! -ज्ञा १४.७९. [ सं. वद्=्वोलमं ] काढण्याची क्रिया. ' गाण्याची साथ करगे. गायनाची निर्जीव 


हिः नान्यः काणे वेबर क्रो, व पदार्थापासून तयार. केलेल्य यंत्राने केलेली नकलः ' -संगीत 
~ . क्क र टं 4 डू o क- प ग 
ररे तोगेळ्यापकग ग व शाक्ञकार व कलावंतांचा इतिहास, वादक वि. १ वाद्य. वाज 


वि. वाद करणारा; वादी; दरंदी. ' मनहि चंचळ वादके । ' “७ १. शब्द करणारा; बोलका. “ फेडनि जन्माची जवनिक। 
“गेलीं वादकें अचाें । ? -दा ३.९.५५. «ग्रस्त-वि, १ ज्या A री वादक । /-भाए ५०४. [ सं. ] चादित-वि- १ 
संबंधी फिर्याद चाळू आहे असें. २ तेट्यांतील; वादांतील; भानः श र महटले; सरिते. चा दित्र-च. १ वादय; चाजंत्री.: 
गीचे, ०चंसु-चू-वि.वाद करण्यांत चतुर, निष्णात; वादकुशळ, बा दित्रांची होतसे थोर घाडे। -सारद २.४१. [सः] 
“इकडं ग्रंथांचे अध्ययन करून-मोठा वादचंचू शिवा महान्‌ अ] ग + बांदरखट, वांदर तेल इ० वानर ६० पहा. = 
कार झाळा, ? नि ४८, ०ट-वि. वाद करणारा; भांडखोर. करिन (जसता ) चपटे केलेले घातूचें सूत. [वादश] 
' आत्मदत्यारी धीट वादट ! -कृमुरा १५-१४ ०प्रतिवाद-प.।| वारव __ त, ९ वावटळ; झंझावात; तुफान; वायुक्षोभ २. 
! उखु बाजूंनी चर्चा; पपक्ष उत्तरप्ष करून होणारा वाद-| वादळ [. वतु दे. वादैः आ. वइ; हिं बादल] 
जूर नच 3 रि त ठ बळ-प. ( छ. ) संकट. > जरी मोठ्यांने बोलणे; उसळणे; | 
विवाद, खळ. २ संभाषण; संवाद; वोलण; वाटाघाट. ब ण--अकि. क्रोधाने $ 
परास उत्तेजन. * उपरोछु वादबळु । प्र णिरप '-ज्ञा १३. अंगावर घसर; शिवौगाळ कर 


वाद--पु. वघिंरता; जाइय (गात्र इत्यादीस आलेले). [वात]: 

वादी. (-खा.) आठवण; स्मरण. [ याद ] 

वाद्गार, वादगारी--बि. स्मारक; आठवणीचा; स्मृति” 
वश. “ जो उपकार आपण करितील ते आपे नांव राहील वाद- 
गारी. ? -रा ६.६०२. [ फा. याद्गार-री ] ` ` 

चादृग--सु. वादविवादः चर्चा. ‹ हा रिकामा वादंग नकोच. . 
आहे मुळीं । !-भावं ५९, [वाद] 

घादृघाई- खो. ( प्र.) वाद्यघाई पहा. वि 

वादूट-ड- वि. सदे; दमट; ओळ्सर हं दूषित, 

वादढणा-प. (प्रः) वाघणा, अवधणा पहा. "+ 


, राचा अय एर; मरी. 
३७०. ` "विवाद -चेवाद-प. चर्चा; खल; अवति गं भवति; | अ न रोगाची सांथ; शुरांचा भयंकर आजार 3. , 
वाद वनवा नि दयावा! तराम १०१ द: 
अतिवाद. “जनीं वादवेवाद सोइनि द्यावा । ¬ ` न| मर. [ सै. वाघा] 
बदानुबाद-पु. १ चर्चा उलटसुलट पशनो RR 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. वांधा, वांधे--पन. देण्याघेण्यासंवं्धी वादविवाद, तंटा. 
तक्रार; भानगड. वांझा. पहा. य 
वांधा--पु. मिरचीवरील एक रोग. -कृषि ५७०, 
बाधांग-म्या-वाघेंग-ग्या पहा. 
बाधावर्णे--न. १ वरधावा; वरागमनप्रसंगींचीं संगलवाेः 
घादाळणें, वादळणें--अक्रि. १ दमट हवेने लोचट आगमनसूचक वाद्यवादन; आगमनाची सचना. ' वोहरेवीण वाषा- 
सदे होणे. २ तुफानांत सांपडणे; झंझावातानें नाश होणे; वाद- वणे । तो विटंचु गा । › -ज्ञा १३,८३७. ` उभविलीं शुडितोरणे। 
छानें पडणें वगैरे. ( झाड वनस्पति इ० ) नगरीं जालीं वाधावणें। ' -कथा १,१०.१९०. २ आमंत्रण; ` 
घाद़ी--ली. चामड्याची पट्टी, दोरी, नाडी; चाबकाच्या [मूळ धाडणे. ' येथ प्रइत्ति वोहटे जिणें। अश्रुतीसीं वाधावणें। ? 
शेवटीं लावावयाची चामड्याची पट्टी; तबला, डग्गा आवळण्याची |-अम्ट ९.२७, ‹ कळलें पांडवांचे वाधावणें । ? -गीता १.११९०, 
पट्टी. [ सं. वार्धी; प्रा. बद्दी ] ०कडं-कुडे-कोडे-न. चामड्याचे वाघाचा -पु. १ वरघावा; वरागमनाची सूचना. ` वाधावा सांघो 
बेटाळें. वादीचें कोडें; सच्छिद्र वादीचा जुगार. “ नाडेछ जो वादी- रुक्मिणी । ' -आद्य मराठी कवयित्री २९.३. २ आगसनवार्ता; 
कोडें।' -अस ७.११६. शुभवतमान; वार्ता. * तो अष्टभोगाचा कुढावा । की ऋरतुरायाचा 
घादी-इ. १ तक्रारी; वाद घालणारा; भःडखोर. २ वादां-|वाधावा । › -रिशु ६२३..* पाही आत्मज्ञान सुदिनाचा । वाधावा 
` विषयीं उत्सुक किंवा वादांत कुशल. ३ फिर्यादी; अग्रवादी; कोर्टा- [सांगत या अरुणाचा। ' -ज्ञा १८.५०३. ३ आगमनब्रसंगीचे 
मध्यें. प्रथम कज्जा मांडणारा; दावा मांडणारा. ७ वैरी; शत्रु. वाद्य; शुभवाद्य. ` वाधावें वाजती । › -वसा २८. [ वरधावा ] ˆ 
` ५ मांत्रिक; मंत्रवादी. | वादी म्हणेल उरविन वाधा घालीन राम-|चाधाची-पु. वार्ताहर; वातमी आणणारा. “ तये वेळीं वाधा- 
रक्षे मी । ? -मोविराट ६.६९. ६ विशिष्ट तत्त्व, मत इत्यादीचा | वियातें । राये हार दिघळा उचितें। › -कथा ७,१०.१३९. 
पुरस्कार करणारा. उदा ० द्वैतवादी; अद्वैतवादी. * देहात्मवादी जे| घाधी--खी. वादी पहा. 
नर। न जाणती ते परमेश्वर ।' -जञे ५७.४. ७ वोल्का; वोर-| वांधे-न. (को. ) १ बांडगुळ, २ वांधा पहा. 
ण्यात चतुर; वक्ता. < ( संगीत) रागांतील मुख्य स्वर. [सं.| घान्‌--एक संस्कृत प्रत्यय. अंतीं अ किंवा आ असणाऱ्या 
वदु-्बोलणे ] र . |चामास हा प्रत्यय लागुन विशेषणे होतात, व त्यांचा अथे तत्त- 
` घादढीक--न. वाद्यांचे कामः .वहाणेचें सिकें; वहाणेचा |स्तुयुक्त असा होतो. उदा० धनवान्‌, भाग्यवान्‌. वगरे. हा 
बाद्ांनी केलेला वरचा भाग. [ वादी ] पुढिंगी प्रत्यय आहे. स्रीरिंगी € वती ? असा आहे. [ सं. वत.] 
वादेन. वादा पहा. वान--पु. वणे; रंग; रूपः प्रकार; तऱ्हा. वाण पहा. ` वान 
बादेली-बि. (कु. को. ) १ वाद घालणारा; तक्रारी; भांड-| ते सांवळी नांव ते श्रीधर। '-तुगा २३६४. ०खर-वि. तऱ्हेतऱ्हेचे. 
खोर. २ एका पक्षाचा, तफेंचा, वाजूचा. * युदियाचे हीरे । आंगुटिया तेजाचे वानसरे। ? -शिश्च ४०३. 
वादा त्य (ङ.) हारा अहार टू वान---न. (कों. गो.) उखळ. वाईन, वहान पहा. 
द म, क एरा बाक क. कन. ( ते ने र 
ठ 2 * उदा. 7 तंतुवाद्य, कषायांच्या वानांच्या यादी घोकून पाठ केल्या. ' -व्यनि ७६ 
रणवाद्य इ०. यांचे प्रकार-तत, सुषिर, अवनद्ध आणि घन. [ सं. ]| वानकी---खी. ( गो.) चिचोळे तार 
°्घाई-ली. अनेक वाद्यांच्या आवाजाचा नाद; वाद्यांची झड: CE पोल. पदार्थाचा 
अनेक वाद्यांची झुंबड; गदी र झड;| वानगी--खी. १ नमूना; मासला. २ कोणत्याहि पदार्थः 
झग Lh थोडासा चवीसांटी घेतळेला अंश. 'तीं होऊन, हळूच आंत 
वाधंग--पुन. झाल्यागेल्या गोष्टीबद्दल - निष्कारण धुसफुस; शिरती-दे माउली वानगी । ?-केक १४०, ३ जकातीच्या नाके- 
ह तची क दारानें जकाती सिवाय कोणत्याहि मालाचा नसुन्याकरितां, चव 
अ) रि ड मांड आ चारः पाइण्याकरितां म्हणून घ्यावयाचा अंश; शेतांत पिकलेल्या वट 
६ द [ सं. वाद ] बाधंग्या-वि दग जार र ln are शिष्याचा ब बाण ] 
7 र जळ व 1 लावणारा; नेहमीं धुस-| ४ भेट म्हणून आणलेली दूरदेशची अगर दुर्मिळ वस्तु. [ ग 
; हज्जतखोर, वानणे--उक्रि. वणेन करणे; स्तुती करणें; प्रशंसा क" 
बाधणा--प. अवघणा पहा, बाणणं पहा," उदारतेसी काय वानं । -एसस्व१ ,८२.-श्ञा ५,१४० 


घादा--पु. १ चाबकाचा फटकारा. २ मोठा चामड्याचा 
पश्च; मोठी वादी. [वादी ] 
घादांग्र, वादांग्या--वाधंग, वाधंग्या पहा. 
. चादाडणे--सक्रि. ग करणं; खाणे; फन्ना करणे. वादडणे 
` पहा. “ किती पोळया वादाडल्या. ' [ स. अद्‌=खाणे १] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बानती शि यी: २७९५ ` 
eo 
चानती--खी. ( गो. ) ( सोनारी ) उजळा; लेप. [स.वणवती? म कू 
घानप्रस्थ--प॒. चार wn तृतीयाश्रम (सा अ र (अशिष्ट) वानर पहा. यान्येरू-न, 
नंतरचा वनांत राहण्याचा काळ. ); त्यांत राहणारा ब्राह्मण; वान- NF 
* प्रस्छ, वानप्रहस्त अशींहि रूपें आढळतात:'वानम्रस्छ यती सुस्नात ।? दो: रर दडनेटी १ गे bn 
-दाव १९१. गृहस्त्याश्रमी वानप्रहस्ती । ' -दा १.८.२४. -न. वातस सहिः (ना.) चिरणे. ७०-५५ 
वानप्रस्थाश्रम [ स. | ड व धुवून झिजण्यास टाकतो. ! ; 
चा पयंत, सकट; माकड; काळ्या तोंडाचा, लांव शेपटीचा | चानवती--खी. उजळा, ' साहेपंधरया दिघली वानवती । * 
* एक प्राणी. “ सत्वर जाऊनि वनाप्रति। वानर घरूनि आणावे । ? -ज्ञाप्र ४९५. वानती पह, , 
-ह ३१.१००. ( अप.) वांद्र, वान्नर, | अंगीकारिले वान्नर।' | चानचळा--इ. प्रथमच पिकणाऱ्या फळांवर, भाजीपाल्यां- 
-दावि"४६. [सं.] ०किवण-खत-खर-न. (वानरास एखादी | वर वगैरे घ्यावयाचा कर. वानगी. वानोळा पहा. -थोमारो २. 
जखम.झाली असतां त्याचे सव जातभाई येतात व त्यास सहाचु- | ३४१. [ वान-ना-वळा प्रत्यय ] 
सूति दाखवितात, पण प्रत्येकजण ती.जखम उघइन पाइतो त्यामुळें | चानचा-इली. १ अनिश्चितपणा; संदिग्धता; शंका; संश- 
ती वरी न होतां त्यास फार दुःख होतें. यावरून) उपद्रवकारक, | यित स्थिति. ' ग्रहगतीचीं मानें नक्की कळलीं आहेत दीं नाहींत 
अपायकारक सहानुभूति; दुःख कमी व्हावयाच्या ऐवजीं वाढण्यास | याची वानवाच आहे. ' -टिळे ४.२७०. २ होय किंवा नाहीं; 
कारण होणारे प्रयत्न; मायेचे वरून दिसावयास कमी करण्या- | अस्तिपक्षीं कीं, नास्तिपक्षीं याची निश्चिती. ' तो देतो कीं नाहीं 
` करितां पण प्रत्यक्ष दुःख वाढविण्याकरिता होणारे सहानुभूतिक | याचा संशय ठेवू नका, कायती वानवा करून घ्या. '[ सं. बा न वा] 
प्रयत्न, ०ख्रादू-खी. वानरांची धाड; ( लः ) डटालूट; नासाडी; |. बानवा--ज्ली. वणेन; वाखाणणी. [ वानणें] चानचानो- 
उपद्रव. ०चेष्टा-ल़ी. १ वानराप्रमाणें , केलेल्या खोड्या, २ | क्रिवि. वारंवार वणेन करून. पुन्हां पुन्हां वणेन कुन. * वानवानों 
अविचाराच्या गोष्टी. “तेल, वानरी तेळ-न. ( पंचतंत्रांतील | वर्णिती किती । ' -दावि ३१५. [वानो द्वि. ] ड 
(५.९ ) चद्रराजाच्या . कथेवरून-प्रवलाच्या आश्रयाने स्वतःस -वानवसा-स--पुन. १ माजघर; मध्यग्रहू. “ तं वानवसां 
निर्भय समजून अविचाराची वांगणूक करणाऱ्यावर आपत्ति येते |आंघळें । जसे ठाके। ?-ज्ञा १७.१०२. २ भोजनशाळा, भाण- 
यावरून ) सर्वनाश; सत्यनाश. ( क्रिश काढणें) “ पुढें विनाशकाळें |वसा पहा. 
येणार भविष्य आलें तेव्हां वानरीतेलाचा जेसा प्रकार तैसा प्रकार| वाना-उ. १ वान; वाण पहा. विश्हीचा माल; जिन्नस, 
घडला. ' -भाव २. ०तोंड्या-वि. माकडतोंड्या; विटप; इ २ घटकद्रव्य ( पि a रर 
*्थेर-पुन. माकडचेश; चाळे; खोड्या. ०दुः्ख-न. वानरः| वानावानाचेः an चे दहात पक्या 
किवण पहा. ०हष्टरि-ली. सूक्ष्म व काळजीपूवैक पाहणें; सूक्ष्म वानिवखे--किवि. म hE 
निरीक्षण, -बि. सक्ष्म दृष्टीचा. ०भोजन-न. वानरासारखे प्रथम | घरीं आपुला । बानिवसे वन्ही ल पा चात 
तोंडांत अन्न भरून घेऊन सावकाश खात, चावत बसणे. ०यूथ-पुन. अंघवाराची अ अ गे. न देखे सी -झा ५.९१; 
वारांची झड, जमाव, समूह, थवा. “तंव तेथें वानर्‍यूय आलें! स क, चानेपरी-वि. नाना प्रकारची; तऱ्हतऱ्हेची. 
प ण्याकरितां लां ड -एभा १३.४०४. वा प्‌ . 3 
-पंच. ०छक्कड़ी-ली. ( वानर शेकण्याकरितां छांकडें जमवितात |-ए be ON 
पण तीं पेटवतां न आल्यामुळें त्यांस शेक लागत नाहीं यावरून ) ge उणेपणा; कमीपणा. “ तरी कामनेची कां तेये। 
च 'पेरतां घुमसणारीं लाकडे. ०विचका-पु. अनेकांचा सहा नी दीजे? र का 
घेतल्यामुळे कामाचा होणारा बिघाड; कामाची कुचंबणा. किल f वानी--ची. कस; दाद परीक्षा. “तयां परिमळाची वानी 
कल्या-चैचकुल्या-खीअव. वानराम्रमाणे वेडीवाकडी ९ वाते, १३. -हा ९3७ 1३२७ -जड 
कून केरेल्या चेष्टा; वेडावणे; वांकुल्या दाखविणे. "शेक, Re मो 
-शेकणीचीं ळांकडे-पुलीन. ( वानर लांकडें जमवितात | १ नर चानेर--ली. (महा. ) पाणवेत; एक जंगलों 
तीं न पेटवतांच त्यांजवळ शेकण्याकरितां बसतात यावरून ) डर डोइए वानेराची पेंडी । ? -दृशंतपाठ ५४. 
भ पेरणी लाकडे; पेटावयास कठिण असणारी लाकडे. ०क्षत- | ४४ .* 


1--पु. वानवळा पहा. १ किराणा माल; केणे; व्क्रियं 
१. वानरखत पहा. वानरी-खी. वानराची .मादी; वानरीण. = देशपांडे यांनी प्रथम तयार होणाऱ्या फळें, ह 


-वि, वानरतोंड्या किंवा वानरासारख्या चेष्ठा करणारा. 


चानोळां 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाप ` २७९६ चि 
बण अअ ">>> > म 
भाज्या वगेरे पदार्थावरोल वाणगी म्हयून घ्यांवयाचा अक्ष, -ज्ञा १६.३०. दाफणे- अक्रि. ( कों. ) फळें; ( गाय, म्हैस ) 
“सांगितलें परी न सोडसी । घरोधरच्या वानोळ्या । “होला १०२. गसेधारणा होगे. -उक्ि, धान्य सुटीनं उडवून पेरणे. [ सं. वप्‌] 
३ नमूना; सासला. ४ दूरदेशची, बहुमोल, डुमिळ वस्तु ( भेट अक्रि. १ उगवणे; रमे. २ कणीस येणे; पङ होणे. चाफू 
म्हणून दिलेली ). [ वान ] |घाणी-ची, वाफधादली- ली. (ब. ) पेरणी संपल्यानंतर 
चाप--इ. पेरा; परणी; धान्य रजत घालणें. { सँ. वप्‌=| आतातरी पूजा कलन जेवण वगेरे ऋरतात तं. दाफविर्ण-सकरि, 
पेरणे; वाप] -खी. (कॉ. ) दुकतेंच पेरलेले हेत; ज्यानध्यं परः| रविः पेरणे; उत्पन्न करण. -ज्ञा १३.३०, ' थती निववूनिया 
खेर धान्य उगवले आहे असे शेत. दापणे-क्रि. ( ना. ) उपवे; जाण । नर धान्य वाफत्री !* -एभा २३.८५७. 
फुगे. बापारी-इ. ( इ.) थान्य पेरणारा; इल प्रा करणारा. | दाफ-ली. १ पाणी ढिंबा द्रव पदाथे यास उष्णता लागल्या- 


[सं. वाय] चापित-वि. १ परदे, २ वपन ;क७% स्म मुळे त्याचे अं वायुरूप वनते ते. २ गरम हा; उष्ण हा, उदा 
केळे. [ सं. ] चाप्य-वि. १ पेरावयाच; परण्यास योस्य, शक्य, | ञागीची वाफ. [ स. वाण्प; प्रा. वप्फ; वं. उ. भाप; पं. भाफ ] 


लायक. २ वपन करण्यास योग्य. { सत. वप्‌] | चाफणं-भक्रि, वाफेने शिजणे, उकडणे. [ स. वाष्प] वाफर- 
वापणे--क्रि. (ब. ) व्याप; मरण. । फोर-न. (गो.) वाफेने चालणारें जहाज. ' वाफोरची वेळ टळली, 


वगैरेचा ना 2 त Dao 'डक्षती तर झाली. अन्‌ या चिखलांत होइचा कशा तएन राहिल्या 
र अ भव (स) त. क घा बक 
२ वहिवाट असमें; राबता, सराव, अभ्यास असणं ( एखादा द्याची कयाः प डोके, गुम वीत 
कता), ग ० देणे. [वाफ] वाफसांडा-वि. वाफ गेलेला; निवलेला. [ वाफन' 
प व तः डळ वार क वि [सांडगे ] बाफ़ारा-पु. वाफेचा शेक; औषधी युक्त पाण्याच्या वाफेने 
प से रा कल प य| त. (कि; येणे). यज गात बाय 
क 1] 1 NN a . पाः > र कि ड 
पुन्दा भरणा करावयाचा पसा. ०करणे-वजा करण; न द्याव- सी पुष्कळ ग येतो. rk न प द 
याची रककम पुन्हां खजिन्यांत भरणे, श्प | वाफोळे न. ताच्या पिसे रकइत 
 वापसणे--अक्रि, १ (जमीन ) वाफ येऊन पेरण्यास योस्य -शृशि ३९५. [ वाफळणं ] 
होणें. २ ( वासरे वगेरे ) .वियरुन बेफाम होणे; वारा खाणे. ३| वाफेत. (कों. ) रेतीसाटी बैल इ वापरावयास 
(छ. ) मनास लादून घेणे; हळुदार होणें; छुक गोष्टीवरून भल- असतां त्याव द्यावयाचं धान्य शकवा न्य; भाडे. ह... 
तीच कल्पना कहन घेणें. [वाफ] वापसा-पु. १ जमिनीची| वाफडणे--अक्रि. भिणें; दचकर्णे. ` पाने खडफडितां वाफ 
पेरण्यायोग्य स्थिति; पाउस पडल्यानंतर जमीन दमट, उवदार | मरणा भेण चौकडे। ? -भाए ६७१. 
झालेली स्थिति. (क्रि होणे). २ पावसानंतर जमीनीतून निघ- वाफरे--न. कांपरे; शिरशिरी; कांटा ( थंडी, पिच 
णाऱ्या वाफा. [वाफ] वापसे-न. (व.) शरदक्ततु. च्राप-|इ०च्या उपद्रवाने येणारे). थरकांप. ( क्रि भरणे; येणे.) [ष्वः 
इयाचे ऊन-न. (व. ) शरद्पंतील जन; विश्वा मित्राचे ऊन. (इ. ) कापरें ] 


आक्टोवर हीट. वाफचा--ली. ( अरिष्ट) अफवा पहा. 
चापा-उ. वाफा पदा. वापी-खी. लहान वाफा. [सं. वाफसा-_पु. वापसा पहा. ' बरी अवधानाचा वाफसा । 
वपुऱ्पेरण ] प जज्ञा ६.४९१. रे 


चापी--की. विहीर; पुष्करणी; पायऱ्यांची विहीर; बारव. लावण्याकरिता पाणी देण्याच्या सोईचा तयार केलेला 
“ वापी कूप अरण्यदेख । › -एरस्व ४.१९. -ज्ञा १८.९९. (सं. ] तुकडा; जित्रपाकरितां केरे अळें, २ कढविलेला उसाचा 
वाफ--जी. १ वापसा; पेरणीची घात; पेरण्यास योग्य भूमि. |ओतण्यासाटी तयार मेलेला खड्डा; ढेपेचा खड़ा. ३ मो 
“छ॒याची-हत्तीची -चित्राची-कृत्तिकेची-रोहिणीची-बाफ. २ (उ. |पाण्याकरितां बांधळेळा हौद; थारोळा. [ सं. वपूस्पेरगे-वाप] , 
यावरून ) छद भरमि; योस्य संधि. " तेय केवळ जाली वाफ।| वाफारा --प. गुवारा; फुगारा. " गलांडा वाफारा भए 
निजवोधाची । ? -ज्ञा १७.२३१. ˆ मग विधीची वाफ तुकवी। ?| चालनी, नदी तीरावर वाढणारी एक कई पानांची वेळ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


शवँ २७९७ धाथ 
= 


BSS SOE TR शी 


` बांब-पली. (भारामुळें येणारी ) बधिरता; जडत्व; पेटके; ‹ वांमागीचा लास्य ति्ाइ। ' -जञा १५.८. चामाचार-प. शा- 
बळ; गोळा. ( क्रि० येणे ) ° एक उपासनाप्रकार; याच्या उल्ट दक्षिणाचार. वामा" 
चांब--उ. एक बिन कल््याचा, गोड्या पाण्यांत सांपडणारा चारी-पु. वानाचारास झदुसरणारा. वामावतै-वर्ती-बि. 
रावा. -्राणिमो ७९. [ दि. बाम ] डाव्या वाजू वळलेला (संख, जिना, भोवरा, मळसृत्र) वामा- 

` चा्र--वि. दोन किंवा अधिक वेताची (गाय, म्हैस ). | खी. सुंदरी; खरी. “चापल्य कोठुकानें वरते चित्तांत सवे वासाचे) ? 
याच्या उलट पहिलार किंवा पहिलटकरीण. -कमं २.२. खामी-ति. वाननार्गी. “ वानी आम्ही सुक्त असेचि 

` चांबणे--अक्रि ( प्र.) ओंवणे पहा. होतों ॥ ! -कमं १.३५. -ली. घोडी. द र 
 घांबळ, वांबाळ, बासळ--जी. मळभ; अभ्रे; कुंद, चाम न. कजे शब्दास जोइन त्याच अथी वापरतात; कजै- 

` इमट इवा, ( क्रि० पडणें; होणें; असणें; जाणे ). ‹ तो वांबाळीचा | १ देणें; ऋण. [अर. वाम] ऽदाम-इ.( गो. ) कैदार; घनको. 
वाम--खी, पेटके. वांब पहा. 


ब्विलीम ओढीत बसला. ' -खरादे. 
ह पाल भावक [बाढि ` चामक-वि. वमनकारकः ओकारी आणणारं ( झषध ). 
= पाभरू तुफान; [वायुनमिरे ] [सं. वमू=ओक ] 


* चाभळ--ली. (कों. ) भराभर वाढळेलें पण पोखकट भात. ह : डेड 
श; र =| चामण--अक्ति, दुखावणे; नाखूष करणं. “ ते पाहूनि विराट 

-अक्रि. वाभळ होणें; अतिशय जल्द वाढल्यासुळे 
घाभळणे र ॐ | आदि जन तो चित्तमध्ये वामला । ? -वामन विराट. [ वाम ] 


माताचीं कणसे पोल होणें, ANE 
प न मोटी भेग; | चामन- उः १ विष्णूचा पांचवा अवतार. २ वामनद्रादशीचे 
;= चामा, चाभाडा, वासारा--उ. १ मोठी चीर, भेग; ती का. बोळ गदा व 
बुटका; ठेंगू ( मनुष्य ). २ ( विष्णुनें वामन अवतारांत बलीस फस- 
विल्यावर्हून ) लबाड; ठक; फसव्या. [सं.] ०जयेती-द्वादशी-खी. 
भाद्रपद शुद्ध द्वादशी; वामनाचा जन्मदिवस व वलिगवेहरण. ०त्व- 
न. ठेंगणेपगा; हीनता. “ आशा उपजली वामनासी । नीच वामनत्व 
आठे त्यासी ।' -एभा ८.३११. ०सूति-खी. ठेंगणा मनुष्य; 
खुजा मनुष्य. ( विशेषतः एखाद्या लहान पण पराक्रमी पुरुषाबद्दल 
वापरतात. ) -वि. ठेंगणा; खुजा. - : 
चामळ, बामाळ--वांवळ, वांबाळ पहा. 
' बामोग--ए. (कु. गो.) कौतुक व प्रेम; माया. 


घरत लागल्यामुळें निघणारा वद्राचा फाळा; घांदोटी; चिरफळी. 
*निशाणाचे वाभाडे काढले.  -कोरकि ५. ३ (ल.) कडक टीका. 
(करि० काढणे; निघणे). “ तो स्वतः न्यायाधिशाच्या खुर्चीवर वसेल 
तर त्याचे वाभाडे निघण्याला वेळ लागणार नाहीं. ?-सास २.६. 
* चांभाळ--खी. वांबाळ पहा. 

` चांभेरे--न. सापास टोचून सांधी विळांतून बाहेर काढ- 
याचें कांटेरी इत्यार. कांेरूं पददा. ॒ 

` चाम-_वि. १ डावा; उजव्याच्या उलट, -ज्ञा ५.१५३३. 
“ बासांगीं वेल्हाळ रखुमादेवी । ! ३. २ सुंदर. ' परवाम- न 
जरेचनेच्या ऐको न शकेंचि या हरता ।? -सोसमा ५.३५.) वाय ऽ. (समासात) वायुः वारा. [सं वायु] ०कर-ख्वर- 
३ (ल. ) कठिण; वाईट. ° ना सारथी म्हणुनि फारच वाम लागे। ' | खोर-बि. ( गो. ) वातुळ; वायुप्रकोप करणारे. म 
-आामन, विराट ५.११६. . ४ उछ्ड; विरुद्धः वाकडा. [ सं. |डयांत वायूमुळे निषणारी कळ; pe क Ee 
्ुदि-सर. ( शब्दशः ) डावी बाजू. (.) दोनमहरी जेवहयः|ंधिवताचय वेदना. स ` „अष्ट होण) 
तर (डंब्याकुशीवर पइन) घ्यावयाची विश्रांति, निद्रा. (करि० करगे; छृत्यादरी ६: कळणे -याळा र दी वतर करण, चप 
| पेषे). ' दुपारची वामकुक्षि चुके देऊं नये › -नि. *बाहु-प. बेफाम होणे; अ भा रै य या व्या जट 
| खा हात, दंड. ०मागे-पु. ( डावा, वाकडा रस्ता ) १ सामान्य |अंगी होणें; अनिद, ` म तगर योग या 
दीच्या विरुद्ध उपासनामाग; मद्यमांसादि उपचारयुक्त ऐंजा- ड्यांत वायु धरल्या ग ० जच रुळ गतत 
पति; अभिचार कमै. शाक्त वगैरे पंथ. २ आडमागे; वाकडा, | निरंतर वायगोळा।' -दा ३.२.२६; र 


ळं उन्म बुद्धिर H . .-वि. वेडा; 
भ्पदी भागे, ०*सार्गी-पु. अभिचारक-वाममागचिं अवलंबन कर-|वायु झाल्यामुळे होणारा [द बुडिभ्ररा; वेड f 


: शाक्त. ° र ' बडबड्या: *वाळ-ळा-प. वेड; प्रम; बडबड. 'अल्यायं - 
त शाक्त. तो मोठा मंत्रशाञ्नक्ञ असून शकत्युपासक वाममागी | भ्रमिष्ट; ब ण 


ड IE 
` -कर्मः१, ०सनव्य्‌-वि. डावाउजवा.  वामसव्य दोहींकडे ता 5 Fd माळा, रामदास करुणाछक ७. -वि. बड 
देले कृष्णाचे रूपडे । › -एरुस्व १६.८५. *हस्तसुजासन-न. हावायचाळा। उन्हाळधांत उष्णवाताने हातापाया 
|| ` "षा पाय डाव्या खांद्यावर चढवून डाव्या हातानें मान धरणे. वड्या; वेडा: रला ( गो.) एक वातरोग; वायूचा गोळा 
| Rs २२९. घामांग-न. १ डावी बाजू. २ ( नवऱ्याचे डाव आ र हबल पत स 
| शि " ) पत्नी; वायको. वासांगी-सी. १ सुंदर स्री, २ पत्नी. | ठे 


नि.” ॅ ध, ५१ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाये MI ` _ ` धे २७९८ 
चाय--क्रिवि. (वायां-वाव) व्यथै; निरथैक; निष्फळ; 
मिथ्या. “ ते वेळीं तुझा आक्षेप वाय। ' -विपू ७.७; ३.४०; ९ 
-ज्ञा १५.३२७; १७.१९५. [सं. विन॑अयू ] ०आभाळ-न-| वायरळ-दूळ-टोळ--वावटळ पहा. 
पोकळ अञ्न; विन पावसाचें मळभ, ढग. ०करणी-वि. व्यथै;| वायंडा--वि. (र) वावेडा पहा. रिकामा; मोकळा; व्यैः 
निष्फळ; पोकळ. ` कासया होसी घामधूम । वायकरणी वैदा हा।'| वायण-न--न. उखळ. वाईन पहा, 
-अफला १४. ०कळ-वि. १ शुष्क; पोकळ; निरथैक, कुचः| घायणे--कि. (अ.) वाहणे. * मना वाचे काये । जे आधु 
कामाचे ( भाषण, इत्य ). २ अनिर्वंध; वेफायदा; स्वैर. ०कांड-पु.| आप वाये। › -ज्ञा १३.१२८. | 
निष्फळ वाण. “ काय पिनाकपाणींचया आता । वायकांडी। बायदा, वाईदा--प. करार; सुदतीचा ठराव, वचन, ठरा. 
आहाती । ? -ज्ञा ११.२०७. ०घळ-वि. वायकळ पद्दा. ०पट- | विक वेळ; नेमलेली वेळ. “ सोळा दिवसांचा वाइँदा करून गेढे 
खर-वि. व्यथै; मिथ्या. ` तैसा आत्मा सूंजे वायवड । संसारू | आहेत. ' -ख ४.१८३१. * तीन दिसांचा वायदा जो केला। | 
हा।? -भाए ५९६. *फट-वि. १ निष्फळ; निरयेक; बालिश | ऐपो ३४. २ ( वयापार ) ठराविक सुदतीनें व्हावयाचा खरेदी 
पोकळ ( बोलें, वोळ्णारा ). २ स्वैर; स्वच्छंदी; इही; तऱ्हेवाईक? | विक्रीचा व्यवहार. उदा० आश्विन वायदा, एप्रिल वायदा. ' विहा- 
लही; हूड; उनाड. ( मूळ वगेरे ), २ छ फुकर; कुक; | 'यती मालाचे खरेदी-विक्रीचे वायदे शहरांतुन वंद करा. ! -केसरी 
(काम). ०फळी-फूल-वि. फळे, फळें न येणारे, वांझ ( झाड, |२६.७.३०. ३ ( ब. ) शेतसारा; सरकारी महसुल; काळीचा वसूल, 
रोप). ०फळ-वि. पोकळ; फोल; अथेथुन्य; रिकामे; वावरे | [ अर्‌, वभदा ] चायदेचिष्ठी-रोखा-लीए. १ सुदतबंदीषा 
(बोले). ‹ या वायफळ गप्पांत कांहीं अथे नाहीं ' -टिळे ४. लेखी करारनामा; मूळचे मुदतीस अंतर पडल्यास पुनः दुसरी 
१९. [ वायु+फलं ] ०फूल-न. त मोहोर; फळ न्‌ धरणार मुद्त ठरवून जी चिट्टी लिहून देतात ती. २ कजेफेड मागाल त्या 
- सान्या सस बाय समस्त । ' -ह | वेळीं करण्याचं विनशते वचन दिलेला विनसाक्षीचा लेख. (.) 
२२.६. ०चार-. वांझा, फुसका बार; गोळी न घा्तां चुसती प्रॉगिसरी नोर. ३ ( छ. ) तात्पुरता इलाज; तावडतोवीचे तात्पु- 
दारू अहन उडविळेला बंदुकीचा बार. वायबारचे काडतूस-- रते औषध; कायमचा नव्हे, तेवढ्यापुरता उपाय. वायदेबंदी-ली. 
म; विन गोळीने, नुसत्या दारूचे काडतूस. ०वुथी-ख्री. बुरखा; | मुदतशीर ठराव. ' याशी वायदेवंदी मार्गश्वर अखेर ५०० रुपये, 
आमक आवरण. “ तरी नामाची वायबुथी । सांडीचि ना 1 ’ -अख॒ | पौष अखेर ५०१. ?-वाडवावा २.५. बायद्याचा व्यापार-. 
२.३२. “बुद्धि-ली. चुकीची, य, आमक समजूत. “ मा येती ताबडतोब खरेदी वित्रीसे करारपत्र करून कांहीं ठराविक मुदती- 
न येती हे कायसी। वायदुद्धि। ' -ज्ञा १५.३२७. चायवाय- | नंतर मालाची देवघेव करणे. -केसरी २८.७.३६. 
क्रिवि. व्यर्थ; निष्फळ, वायां. “ ऐकुनि मोकळनी घाय रुदन करीत GR 
बायवाय। ? असंत, घुवचरित्र ३. वायां, घांया-विकिवि. |, „ [₹ व--पु. वायु. धन्य थन्य हा वायदेव । | 
व्यर्थे; पोकळ; निष्फळ; मिथ्या; फुकट; निरर्थक. “वेचून वायां `? ९ ल] ड 
बय संव गेछे। ' -सारह १.१८. -ज्ञा २.१४०. [सं. वि{अय्‌]| सः वाई भात, 3 मळी 
- घायाणी-णै-वि. व्यर्थ; मिथ्या; लटके. ' तैसे सर्वे कमी असणें। हो बर Lp ठावठिक्षाण बसलेला; १ 
_ हे फुडे मातूनि वायाणे ।?-ज्ञा ४.९८. वायांविण-बि. व्यय; ` ९? "राः [सं. वायु+देशच ] क 
निष्फळ; निष्कारण. “तोंडे पाप घेती कांइसें । वार्याविण । १-शि्चु| - चायध्ूळ--न. वावटळ; वादळ; झक्षावात. ( क्रिश येणे, 
९१६. सुरों; चाळण; वाहणे ). 
- ¦ ' चायंगण-णा-णे-नपुन. उन्हाळ्यांतील एक भाताचे पीक.| वायन--न. वाण अथै १ पहा. [ सं. उपायन ] 
एकर ग्रकारच-मात. [ वायंगे-वांगें ] वायन, चायीन, चाय्न, व्हायीन--न. वाईन पहा. दगडी 
घायंगीं, वायंगीभात, वायंगे, वाथंगं भात--(कॉं. )| उखळ. [ फा. हावन; सं. वाहन १ ] 


वायर--वि. (गो. ) वाईट; दुःखकारक, ०कार-बि 
दुखणेकरी. ०्बरें-वि. बरेवाईट. र 


बोंगे पहा, वायना--लरी. अवाई. 2: डि 

-' चायघोय-न. (कॉ.) कळपांतील मेलेछै जनावर (गाय, घायपोय-ळ--खीन. ( राजा. ) शुरूंढोर मरणे; तकाची 

A, बैरे ). होणें; नासाडी. -मसाप २.४.१०५. तिसरी 

` वांयच-वि. थोडेसे. वाईच पहा. वायबेर--सी. मातखाचरांतील चिखलाच्या वेळची तिर 
घार्यचणे-_उक्रि. श्र, वेचणे पहा. नांगरट, कृषि २२५, न is RE 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ड ¢: 


दवायभरके २७९९ व्र 


न्यत त्या 
घायभरक- वि. (व.) वायु झाळेला; कोठे तरी वाहवणारा. बाहेर पडणे. ०सोडणे-मोकळा करणें ल 

. ~ २७७ _y ` ण 

"बायमरकाखारखा वाटेल ते बडबडत होता. ' [ वाझु+भरं ] . | मार देणे; पादं. सामागव्द- (रकि (जत) नहा 

कोबा यसाळ“ लीः (ने) बांबळ पहा णारा; वायु ओइ घेणारा. (इ. अस्मेर ०कोश-. (शापः) 
चायरी-खी. ( व.) सुन. -वशाप ८.५१.२४५. [ बायरी१] वायूची पिशवी. (इ. ) पल्मनरी चेंबर; एअर सॅक. ०ग्रस्त-वि 


र ढग ss he] = 
.` .चायळ, चेल. चुलीच्या वाजूस जाळ जाउन वर मांडे | १ वाऱ्याने फुगलेला; फोपशा; वायु भरठेटा. २ वातरोगार्ने 
पछाडलेला; वातुळ, ३ वाताचे झरके येणारा; फेपरें येणारा; 


शवण्याकरितां केळेली रचना. [ वायलाऱ्वेगळा ] 

 चायला--विक्रिवि, (अशिष्ट) १ वेगळा; अरग; विभक्त; | झीट येत असलेला. ०चक्क-न. वातावरण. ०चक्रशास्त्र-न. 

निराळा. २ भिन्न; एथक्‌. ` गोसावी त्यामधी वायळे। ' -ऐपो | वातांवरणांतील निरनिराळ्या व्यापाराचा विचार करणारें झाल; 
` | हवेतील घडामोडी स्पष्ट करणारें शात्र. ०घारक-पु. वायु धरून 


१०८. ३ एकीकडे; बाजूला. ` वायले व्हा. ? . 
ठेवण्याचे पत्र; वायुपात्र. (इं. ) गॅस होल्डर. ०थारणा-खी. 


` . बायचरणा--य. एक औषधी वृक्ष; हाडवर्णा; वारवर्णा. 
यास पांढरी फुळें येतात. द्वा वातहारक आहे. [ वायु+वरुण ] | प्राणायाम; वायु घरून, कोंडून ठेवण्याची क्रिया; योगमागैः 
°पाञ्च-न. वायु घरून ठेवण्याचं भांडे; वायु बाहेर पडणार नाहीं 


वायवस--वि. छटिका; मिथ्या. वायवसा-पु. वातश्रमांत 
करेली चेष्टा, चाळा; व्यथै गोष्ट. म्हणोनि वायांचि वायवसे। ? | असे भांडे; (इं. ) गॅस जार, न्युमॅटिक ट्रफ. ०पुराण-न. अठरा 
पुराणांपैकी शिवभ'क्तीवरील एक पुराण. ०बद्ध-वि. वातुळ 


=विपू १.३३. 
घायचाट, चायचाडणे--वहिवाट, वहिवारण पहा. | ( प्रकृति-वातानें लवकर विषडणारी ). ०बुद्धक-वि. वातकारक; 
“ घायची--खी. वायव्य दिशा; उत्तर-पश्चिम यांमधील दिशा. ज्यामुळे गुवारा धरतो असे; वातुळ ( पदाथ ). ०भारमापक- 
[बायु] न न. (शाप. ) वातावरणाचा दाब मोजण्याचे यंत्र; ( इ.) वेरोमी टर: 
. चायव्य--ख्री. वायवी; उत्तर व पश्चिम यांमधील दिशा. ०मापक-न: ( शाप: ) वायु मोजण्याचे यंत्र. ( इ. ) इंडिओमीरर. 
उवि. वायुसंवंधी; वायुदेवताधिष्ठित, ` ०रूप-रूपी-वि.वातरूपी, वाऱ्यासारखें. €.) गेशस. ०चहिनी- 
| `. वायशी-छो--वि. (व. ) विचित्र; तारतम्य नसणारा; खी. ( शाप. ) हवा नेणारी नळी. (इ.) ब्रॉकिभोल. ०विश्हेषण= 
| बैभकली; फाजील, [ वायस, वायु] न. ( शाप. ) वायूचें एथक्करण. (इ. ) अटमॉळेसिस. ०सश्-पु. 
| . घायेख--उ. कावळा; काक; एकं काळा पक्षी. -ज्ञा ३. | वायूचा मित्र; अभि. “ तेये छक्र बृहस्पतिं जलद हरिश्चद्रं सवै वायुः 
| १९८. * मध॒घ्रत पायस वाथस खाय सदा पक्षियां सवें भांडे । ' | सख. -मोसभा १.२४. ०खुत-पु मारुती. ' महाराज तो स्वामि 
| णे (इसकाकीय). ०पिंड-पु. उत्तरकरियेच्या वेळीं कावळ्या. | वाऱूसुताचा। ' -राम २२. ०स्थितिशास्त्र-न. ( शाप.) वेचा, 
| इरितां ठेवावयाचा भाताचा पिंड, गोळा; काकवलि. [ वायु] |वातावरणाचा, अभ्यास करणार शान. (इ.) मीरिआरॉडॉजी, 
| वायसर, वायसी--वि. (व.) मूख. वायशी पहा. wh व्यर्थ; वायां पददा. | 
|  पायसर--पु. स्क्रू किंवा बोलट घट्ट बसावा म्हणून मघ्ये | वायोः वाउ पहा. ह ताळ 
बावयाची चामड्याची किंवा लोखंडाची चकती. [इं. वॉशर] | वारय. १ दिवस; अहोरात्र; आठवड्यांतील क दिवस 
|  पांयसा--वि. अल्प; थोडा. वांइ्च पद. | उदा रवि-सोम-गंगळ-ुध-युर झुक-शनि-वार, ` त्या अद 
वायस | सत्त तनुळा भेट गुरुवंधु ज्यांत तो वार । ' -सोङष्ण ८१.१. 


—वि. लटक. [ वायां ] - , 
पळे वै सोन्याची दिवा |“ चार दिवस वाजार तेयिचा वार करुनि लवकरि। › -राळा १६, 
रोच षाया--पु. ( सोनारी) अधेवएुळाकार सोन्याची किंवा क की क की » 


सा. ह ापालीःआरी नी कयी विद्यार्थ्यास जेवावयास घालण्याचा ठरीव दिवस. ' गरीब सु - 
| _षायु=-इ. १ वात; हवा; वारा; रूपरहित . परंतु स्परैज्ञात |वाानं इरि नहत.” he Ui 
| एक ब्य. २ वातदेवता; वायुरूप देवता, ३ शरीरातील प्राण |पाळौचा दिवस वारयुवति, वारनारी, वारल्नी. इश 
| (पिष मिळून किवा स्वतंत्रपणे ). ४ शरीरांतील एक घाठु (कफ, | वर” वाला pe ती पुसो कीं कसा स्वमरि 
., पित याद वात हा), ५ बातपातूच्या विजृतीसुळे किंवा शब्द बगे). ' ` = नीपे नाचत वारनारी। सास 
| ए [ रोग दा त्रिदोषवायु, धुर्य, [खचला क रय बार पुन्हां येण्याला लागणारा काळे 
षिवा . 3 2 ड र आठवडा तोचव A NR 

| शेर... (सं.] (वाप्र) वायूची मोट-जी. (अः) वायाच 10 , तो गेल्याडा आज दोन वार. झारे.” € (नान), 
|. "3, होगे क | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म , << - L ¢ + डं प 
चार २ ०० चारघर 


Rn 


न री फेडावयाचें कर्ज. मी बुटीचा वार काढला | वारचा--विक्रिवि. ऐरी; जागी; वाटचा; पाळीचा, 
आहे. ? -करिवि. वेळां; आवृत्तिवाचक अव्यय; एकवार, अनेक- माझ्या वारचा तो गेला. * ' त्यांत जे वारचे वतनदार लागले 
वार; त्रिवार; दोनवार. चार करणे-अखंणे-नियमित वारी | ते आपापल्या आणेवारीप्रमाणे स्वतः किंवा शुमास्त्यामाफैत 
उपवास करणें. ०कर-करी-प. १ ठराविक वारी जेवावयास | काम करतात, न ~गाया ७५. [ वार, वारीऽवेळ, पाळी ] 
येणारा विद्यार्थी, ब्राहमण, खंडोबाचा भक्त इ० २ ठराविक वारी| चारांट--न. धरणें; पकडहुङूमः पकडण्याचा हुकूम. * त्यांच्या- 
बसुरू करावयाचा हप्ता उगविण्याकरितां फिरणारा सावकाराचा |बर वॉरंट बजावण्यांत आलें. ' -केसरी १७.६.३०. [ इ. वॉरंट ] 
मनुष्य, कारकून. वारनारी-खी. वेश्या. वारमध्यं पहा. वार, चारट--ए. अंत; शेवट. -मनको. ` 
सुख्या-जी. मुख्य वारांगना. “ मध सथ चालति वारशुख्या। '| दाररड--न. शिळे अनन, 
सारुह ८.५०. वारयुवति-खी. वेश्या. वार पहा. वारवधू-| ` प ी : 

चारण--पु. हत्ती. ` प्चाचा जो तंतु तो वारणाळा । वारायाला 


खी. वेशया. वार पहा. वारस्त्री-खी. वेश्या. वार पहा. 
.. चारली. ( कों. ) भात भरडल्यानंतर तुसापेक्षां तांदुळां- पै म्हणे सिद्ध झाला । '-वामन स्फुट शोक (नवनीत ए. १३४). 


= इल ती. तांदुळ कांडल्यास तांदुळ व कोंडा |[ सं. वरणस्जञाणे ] 
ल Ss तांदूळ अधिक भरले तर| . चाररणे-न. १ परतविणें; प्रतिकार; | निवारण; कळ फिर 
त्ती वार; वाढ. - ; विण; परावृत्ति. २ टाळा; चुकविणें. “ दया प्रकट दाखवी कवण 
_ चार--पु. १ जखम; दुखापत; तडाखा; मार (श्राचा ).| सांग त्या वारणीं । केका ६. ३ रक्षण, * सी आजि साप्रजानुंज 
२ (ल. ) दोष; भार. [ फा. ] शक्रसुतारचें करीन वारण गा। -मोभीष्म ४.१०. [ सं. वार्‌न्टाळंणे ] 
. चार--ली. १ फुरसत; सवड; रिकामपण. ` तुज मज वार येथे |. घारणे--उक्रि. १ परावृत्त होणें, करणे; प्रतिबंध करणं; म्रति- 
कोण म्हणे किर ।!-व ५९३. ३ विलंब;उशीर; वेळ. ' वार लादू कार करणं; टाळणे; चुकविणें; बाजूस करणें, सारणें ( एखादे 
नको. लः ड अनिष्ट वगैरे ). ' शरणागत व्यसन तों स्वयें वारणें । '-केका ५६, 
-. चार--प. लांबी मोजण्याचे एक माप; तीन फूट छांवीचे| २ हात वगैरे हालवून घालवून देण, दूर करणें, हांकून देणं (माशा 
अमाण; गज; (इं. ) यांडे. | वैरे ). “ तुम्हां छागोनिलियां गौमासिया। तरि वारां जा कां! ! 
. चार--ची. मूळ जन्मते त्यावेळचे त्यावरील आवरण; वेष्टण; | शि २१९. ३ फेइन टाकणे; मुक्त करणें.( कजे वगैरे ). ४ 
.जार. “ पाहे तंव लवथवीत वार । ' -कथा ५.१.३९. [सं. वृ ] | फिरविणे; हलविणे; ढाळणे ( चवरी, मोरचेल वगेरे). “ ते चामरे 
यार. ( चुकीने ) वारसा; हक. .. वारिती निर्विकारी। ? -सारह ५.२९. ७ सांगण; कयन करणे, ` 
घार--प. १ सञुदायः रासः ढीग; जमाव. ' कीं मथिला |“ वद्य पथ्य वारूनि जाये । › -ज्ञा.३.८. ६ वाटेस लावे; संभावना 
श्वांतरस्थ अरिवार । ' -मोवन १३.१५. करण, * भाटातें उचितीं वारित । :-शिह्ठु ५२१.-अक्रि. १ (सकि 
चार-( अरबी, फारशी शब्दांस लागणारा प्रत्यय) १ |तिक) मरणे. २ संपणे; नाहींसे होणे; दुर होणे; टळे; निभवणे, 
सादृश्य, पद्धति, रीति, इत्यादि बोधक प्रत्यय. उदा० तपशील- |° हळू हळू त्यांचें पुण्य जातें वाड । व्रारतें हें जाड तिमिराचें। , 
.वार; बयादवार; नावनिशीवार. २ साहचये, संध, इत्यादिवो धक _तुगा ४०, “ इङ्गं गडवडही वारली । :-समारो १.९. [ से. वा. 
अत्यय. उदा० किफायतवार; तरिकेवार. [ सं. ] टाळ्म] य 
वारकरी--ए. १ वारी करणारा. २ ( ठराविक दिवशी) चारणें--उक्रि. (को. अशिष्ट) हांक मारणे; पुकारे. 
क्षेत्राच्या ठिकाणी जाणारा भक्त; नियमित दिवशीं यात्रा करणारा, सी. १ झों | कडी; पाळण्याची: दोरी; 
४ पंढरीचा वारकरी. ? ) [ वारी+करी ] ०करी घसे-पु. वारकरी | _ शरत ल. १ झापाळ्याची कडा; ड पाळणा! 
लोक परस्परांमध्ये जो आचार घर्म पाळतात तो. कातड्याचा दोर, वादी वगैरे “जननिया वाळकारे घातं शिढी; 
` वारकोंड--वि. कोंदट; बंदिस्त; मोकळी नसलेली (जागा), | पंचतत्वी जडियेल्या वारतिया चहुकोणा। “तुगा १६% न्य १? 
{ वारा-कोंडणें] दोर ( चढावयाच्चा ). वारत्या लाविजती आकार्शी । यागो प 
ˆ घारंग--पु. (कों. ) कोयता, सुरी, तरवार वगैरेचा मुर्ठीत| बा १८.४८२. [ सं. बरा, वारत्र ] AR 
अडकविण्याचा निमुळता भाग. [ वार+अंग ] चारद्‌, चारीद्‌--वि. दाखल; प्रवि; प्रास. . खैरिय वार 
` घारगी पारगीचा-ने--पारगी वारगी पहा. खलिता वारीद होत नाहीं. ? -रा ३.५०. “ शिरावर बरसत". 
` चारंगुळा, वारगोळा-गुळे-गोळें--पुन. बदला; सकेतः |झाली. ›-होकै १२. [ अर वारिद ] 6 
आळीपाळी; झल्टापालट; इरजीक; डाळे, एकमेकांचे काम सह-| वारदानी--पु. ( नाविक) पावसाळांतीळ दक्षिणया. 
' कायनिं करण्याची शेतकऱ्यांची पद्धति. [ वारगी+गोळा ] वारधट--पु. ( माण. ) वारा, अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बॉरघाटी २८०१ 
=, मोकळा इवत; उपड्या वाऱया, ||, [ अर बहा] वारान पक, बार; इमा, बारसे: मोकळ्या हवेंत; उघड्या वाऱ्यावर. 
, चारुं जीः (व. ) खुप जोराची वावटळ; वादळ; झंझा- 


[ अर. वर्सा ] वारसान-पुअव. वारस; हकदार. चारसेः 
दार-पु. वारस; वारसा आलेला; पेतुक हकदार; मालक-महाराष्ट्र 
कुषीवल, आगष्ट ३०. न पा लि 
वारसा--पु. दोर, ( जु वगरे बांधण्याकरिता). . .. ॐ 
वारसी--खी. बृष्टि, पाऊस. [ सं. वर्षा. हि. बारस ] : : 
वारळी--पु.वारली पहा.  . ग २0% 


5 रोगण; एक प्रकारचा तलकर पदायै, " छांक- 
ह वारनीस द्यावें. ! -मॅरट ७७. [ईं व्हानिश ] 

र „क्रिवि. वारगीपारगीनें; पाळीपाळीने. ‹ सरकारच्या I 
दोठ्या नेमणुकेप्रमाणे सनदेवरहुकूम वारपार चाल्तात...'-थोसारो| बारा--प॒. १ वातं; चलित वायुः हवा; न दिसणारे परंतु: 
१.८७. शपर्शास समजणारे पंचमहामूतांतील एक तत्त्व. -ज्ञा. १५,२७६ 
“ घारया वेघणे--क्रि. वायुचक्तांत सांपडल्याप्रमाणें मन |२ (छ, ) वीरश्री; स्फुरण. | शिद्यांना भरला वारा। रक 
मणे. ' त्यांचा वार्‍या वेघला जींव । ' -दा ३.३.४७. घुळेप्रत. | ७३. ३ संचार; अंगांत येणं. 'कंपु नोहे आंगी वारा। र 
‹ देणे जीव वार्‍या वेघला । ' -दा ३.२.६३. - ` |-ऋ ६५. | सं. वाऱ्वाहणें ] ( वामन. ) *घालणे-पंखा, ये 
.. वारळी--प. उत्तरशोंकण, ठाणे जिल्हा यांतील एकं जात व | वगैरे साधनांनी हवेस चलन देऊन वारा लागेछ असे करणें. ० नः 
तीतील व्यक्ति. ST, ह खाणे-पिणे-१ ( वासरे वगैरे ) मोकाट सैरावैरा a 
`; चारळ--न. वहुल्याभोंवतीच्या वहींतीळ मडके. वही पहा. | उडया मारु लागणें. २ (ठ.) रवव गासन क पापिणी, 
..'बारवंडा--ए. एक औषधी दृक्ष. वायवरणा. करणें, मोकाट सुटणे; अद्वातद्वा वागणे. “स्वरूप वट तारे 
: चारवण-णे--न. मेंढ्या चारण्याबद्दल्ची मजुरी, वेतन. |जीव आमचा प्याला बारा। -होला १ SE पा a 
(दारण ] MES बहुत वारा प्याछ। ? -पेद्‌ २१.१७७. स इंपब न येऊ क 
` . चारवर्णे-विरणे--पक्रि. उपणणे; वाऱ्याने धान्यांतौळ सूस डे गित आ होण, “पिषेः 
. उडवून लावणें. | 55 | तसृ टाळ भ्याड गः 
“र नवी घेवडा. वारा घेणें पहा. २ दुःखी, उदासीन, आ खिन्न, क 

फिरून. [ सं. वारम्‌ द्वि] ट le णे; पादे. ' बारा 
Es, nr वेश्या; वारवधुः वार पदा. |अपान्वायु छः म nt वाहणे; .. 
वारवो--पु. ( गो. ) जननेंद्रियाच्या वरचा भाग. सरता मोठी फनीति। Rr तत जता करपती ओली पिके। ! 
वारशी--ली. मदार जातींत मोहतुराचे वेळीं पांच रुपये | जोराचा गार वारा सुटणे. ' वार तशी पाठ करावी 
ठे र ळे -|-दा ९.८.२९. ०्चाजेळ-वाहीळ वारावादेल 
घेऊन वधूच्या पहिल्या नवऱ्याच्या वारसास देतात त्यास म्हण- “३ चारा पाइन पाठ द्यावी, वारावादेछ 
तात. -बदलापूर १७१. [ वारस ] करा च्यावा-१ वाऱ्याच्या प्रवाहाबरोबर 
_ वारशीक-षीक--वि. ( अप ) वार्षिक पहा. त, बाहीळ त्या दिशेने जावें, वाऱ्यांच्या अनुरोषाने जहाजे 
वारख-सी--पुलीन. एक इमारती लांकडाचे झाड. . |जार र २ (छ.) वेळ पढेळ तसे, प्रसंग ओळखून वागाव. 
वारस, चारीख--प. उत्तराधिकारी, वडिलाजित धनाचा i दोण « हळहळ बहु झाडी होय संसार वारा। 
हकदार, सालक, बाली. ' पाटिळवाबा जमिनीचा वारस होऊं होणे र 


-किचितदि त्रास 
इ २.५३. वाजतावारा लाए न देणे देणे; : 
पाहतो. १-ज्ञोरा ११७. [ अर. वारिस्‌ ] नामा-प. खरु को कनी अणुमात्र तोशीस लाग न देणे; अजीबात 


` चारसट--न. ( हेटकरी ) भयकर वादळ. [वारा ] टाळणे, चाऱ्याचा उपद्वव-प.१ हवेतील फरकासुळें होणारी 


पटकीची साथ. वाऱ्याचा बुद-प- हवेचा 
` वारसंडण--अक्रि. वाऱ्याच्या, उघड्यावरील हवेच्या पीडा, बाधा. दा बाळ, बारीवशी र ( बरा 
$ नी 


नास्तिपक्षी ): बाऱ्याची मोड-ली. (ज्याप्रमाणे वारा एका 


गाठोड्यांत बाब ग) परस्परांपासून दूर व भिन्न 
: | नाठाडयांत बांधणे अशक्य त्याम्रमा 1 3बण्याची 
ऐके; मालकी: ' ‹ सामरत देत असता गाठोड' ब्यक्ति एकत्र आणण्याची व ण्यार्च 
मनीचा स्थावरादि ्रव्यावरीळ स्वत्व २ वंशपरंपरागत | अशा अनेक बस्तु अथवा फ्रीकण.. (इ. अशक्याय. अते) 
चा. वार्सा करूं लागले. ' -जोरा १२०- तेवं भिजा | किया; अनिर वस्तूचे | 
मालमत्ता, संपत्ति; पित्रादिः > 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


\ 


क्षरो २८०२ वाराही 


-6ध्ांधणे-क्रि. अशक्य गोष्ट करं जाणें. चाऱ्याचे | व्यवस्थापकाने राज्यास संपत्तीचे वारें लागू, नये म्हणून कडक 
(वाऱ्याने चालणारे ) जहाज; गलबत; नौका. वाऱ्यादरोबर्‌- | कायदे केले. ' -नि ५४. ९ अंश; भाग, ' त्यातले बिलकुल वरे 
शां भांडणे-अतिशय भांडखोरपणा करणें; नसते कलह उकरून | ऐन साठीच्या अंमळातहि प्रस्तुत भ्रेथकारांच ठिकाणी आढळत 
काढणें. वाऱ्याला लाथा मारणे-निष्फळ काम करणे. वाऱ्या | नाहीं ' -नि. १० आविर्भाव; देखावा; आव; अवसान. ' चोरा. 
घर टाकणें-भजिवाद सोडून देणे; टाकून देणें; पूणपणे त्याग | पुढें त्यानें पहिलवानगिरीचे वारें अंगीं आणण्याचा प्रयत्न केला? 
करणं; हयगय, दु्ेक्ष करणं. वाऱ्यावर भारे बांधणे-मनोराज्य| ११ अर्घागवायु; पक्षवात. " वारीं अंगावरून जातीं ।!-दा ९.८. 
` इरे. वाऱ्यावर वरात भुसावर चिठी-सूखपर ठॅगा-|३९. ०फिरणें-वदल होणे; पालटणें; वर्तणुक निराळी होणे, 
बेअवावदारीचें, निष्काळजीचे काम ( वरात म्हणजे पैसा देण्या- |“ गोविंदरावास नोकरी लागल्यापासुन सखुवाईंचें वारें फिरले. * 
विषयी चिट्टी. ती वाऱ्यावर देणें म्हणजे कांहीं तरी क्रणं ); ताळ- | ०लागरणे-ससगे होणे; संगति लागणें; संवंध येणें. ' सपत्तीच वारे 
मेळ नसळेडी गोष्ट करणे. चाऱ्यावर सरणे-१ कुठें तरी भट- | आजपर्यंत कसं तें मुळींच लागळें नाहीं असे देश एथ्वीवर पुष्कळ 
कर्ण; वहावत जाणे; कांहीं तरी भरमसाट बोडत सुटणे. २ अवखळ | आहेत. ' बारें सुडणे-परिस्थिति, वातावरण उत्पन्न होणे. 'कायंदे- 
होणे; आडदांडपणा करणे; स्वैर वागणे. चाऱ्याचशाीं-चाज्या-|भंगाचें हिंदुल्थानांत बारें घरले. ? -के १२.७.३०. ०सूत्रन, 
सोई-चाऱ्याबाग-क्रिवि. वाऱ्याच्या गतीच्या अनुरोधाने; | (गो.) पिशाच्चाचा फेरा. चारेघशीं-क्रिवि. उघड्यावर; वाऱ्या 
्रताहवरोवर; प्रवाच्या दिशेने. दाऱ्यास उभा न करणे-राहुं वर; हवेवर. रसाची घागर तुळशीपाशीं उतरली व वारेषशी ' 
न्न दे्णे-न राहणे स्वतःपासून दूर ठेवर्ण; संबंध न टेव; संसगै | ठेविटी,?.-खरादे ६९. वारेमाप-क्रिवि. १ प्रमाणावाहेर; भढती- 
यळणे. वाऱ्यास देणे-उपणणे; वारके; वारसंडणे. सामाशव्द- कडेच; वेअंदाज; वेछूट. २ वेताल; असंवद्ध; विसंगत; अद्वातद्वा 
घारापाणी-न. १ वारा व पाणी यांच्या सुलभतेसुळें सषुद्ठकत्व ( बोलणे, भाषण ) वारेलग-क्रिवि. वाऱ्याच्या प्रवाहांत, झोतांत, 
दशक दुटेक्षित, उपेक्षित स्थिति; अवददेलना; उपेक्षा; हेटाळणी; तिर- |“ कां वारेंलगे पांखिरू । गगनीं भरे। ? -ज्ञा १३.३१४; वारे- 
स्कार; हेळसांड. “ मी बोळ्तों याचें उगीच वारापाणी करून राकूं | हळक-वि. वारा लागून वाळलेले; वाऱ्यावर टाकून वाळलेले. 
नको. ? “झाले वारापाणी बज्र तव भर्येचि देव कां पावे।?| दारांगना--ली. वेश्या. वार पहा. ; 
-मोअश्व ०६.२ -नक्ी. निरवा निरव, वारासार; फेड; भागवा- वारांगुळे--न. अव्यवस्था; अस्ताव्यस्तपणा; उडवाउडव; 
भागवी ( -वाम वगेरेची ). ३ निरास; निवारण; अनिष्ट निरः | दाणादाण; नासधूस (वाऱ्याने धान्य वगेरे उइन जावें त्याप्रमाणें). 
संन, ४ इवापाणी; मोकळी स्वच्छ हवा; एखाद्या ठिकाणचे हवा- (क्रि० करणें; करून टाकणे. ) [ वारा--गोळा ] 
मान; आवहवा. “ चार दिवस वारापाणी' खा मग बरा होशील. ?| क यर परस शहर. ' जपतुरे 
[ बारा+पाणी' ] चारे-न. १ वारा; विशेषत: वाहणारा, हलणारा न प ळय क क विनय 
ह प यावी मकर वारानशी तिञेदीची । -शिद्दु १३२.' मोक्षाचें तीथे नळे वारा- 
वारा. ३ साथ; प्रसार; प्रादुर्भाव (रोग वगैरेचा ). उदा० पटक षि वारणा+ च्या संगस- 
रने. (० "ळत, वाहे वाजणे; झुरणे) णसी ।-तुया २२७४. [वारणा--असी या दोन नद्यांच्या संर 
“वारी रोग्याची वाजतीं। ' -दावि ३७७, ३ संचार; अंगांत येणे; क त कर हा, 
पिह्माच्चबाधा. ( क्रि येण; भरणे. ) ' अंगीं घेऊनिया वारे दया Sl nl ra: 
देती ॥तयां भक्ताहाती चाट आहे. । ? -तुगा २८४२. । दारे वारांब--प. ( गो.) खिडकीचा गज. [ इं. वार ] 
निराळे वोले। देहामध्यें भरोनि डोळे । २-दा ९.८.२२. ४ झांक्; | .. वाराव(विणे-- आ पा 
छटा; चर्या; सुरत; गुगसमुच्चय. ( विशिष्ट गोष्टीकडे कल, माव, ता 
विशिट बोदिक सामथ्ये, दोशल्यदशेक ). * कारुनीचे बरें.» ७| वारावार---ली. निरवानिरव, कजेफेड; कामाची व्यवस्था; 
लह; लाट; र्मिः प्रवृत्ति; दळ. उदा० प्रीीचे-ममतेचे-रंगाचे- | भागवाभागवी. [वारणे ] 
शोकाचें आनंदाचे -वारे. ३ जोम; उत्साह; सामध्ये; आनुवद्लीकऊ' वारासार--ली. १ निरवानिरव; आवराआवरः व्यवस्था; 
भोज, तेज, रग कोरे. उदा० तारण्याच-वळाचे-शक्छीचं- | नीट, व्यवस्थित मांडणी, रचना; आरोपाआटप. “ जिकडे 
हिंदुोकांत ल्य वारें करें ते माहित नाहीं. ? -नि.| करूनि राकसी अशी वारासारी। ? -होला ८९. ३ वारावार, 
ee नतेन वारे 1' -विक ३. ७ सामान्यतः एखादी चमः | [ झारणे+सारणं ] 
क वगेरे ¦ उवारणेच वारें महाराजांच्या वाराही--जी. एक वनस्पती. बाराहीकेद्‌-प- वाराही वन" 
| ४.३३६. < स्पर; वास. “ एका राज्यः | स्पतीचा गड्डा, मूळ, कांदा. . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वारिं - १८०३ 


वारि, चारिया--शज. ऐवर्जी; वदूल, * तुझीया वारिया |प्माणे; अजुरन; रीतीनें; वजा. * 
मज नाचोनये। ? -भाए २४२. [ वार पहा.] 


वारे ` 


ता व्य र पाण्यावारी पेका खचला 
कू ' “तृण * ° ३ वरोबर; सह; म्हणून; पोटांत; 
वारि-न. उदक; पाणी. [ सं. ] ०ज़-न. कमल; अव्न. | खार्ठी; सुळे; योगाने. उदा० हसण्यावारी; रोका, विनोदा-.. 
व्राशी-खी-पु. समुद्र, “न दें नमोगंडल वारिराशी । वारी. ' आांवे प्रसादावारी गेढे, ? सबै बोले भटवारी गळे? तुका 
-अन्योक्ति. ०वाह-पु. मेघ. म्हण कामावारीं। आळस घरीं करमेना ? -तुगा ६७५. ७ ऐवर्जी; 
' चारिक-फे--न. १ वाइन. “ गरुडाचे करोनि वारिके | जागी; वाटचा. ५ साठीं; करितां. ' मी पोटावारी .काम करतों.” 
दागौनि. जालासी कवतिकें। ' -शिद्य ४४७: ` यादव आरुढ| वारी( रि.)दत--वि. १ हजर; उपस्थित; आलेला; प्रविष्ट 


गजबारिकां ? -घवळेउ ५२. ५ पवनाचां चारिकां वळचे। जञा झालेला; दाखल, २ हाती आलेला; मिळालेला . [ भर. वारिद ] 

६.२७०. गरुडाचे वारिकें कासे पीतांबर 1?-तुया' ३. २ शिंगरू; चारीस-दार--वारसदार पहा. एकः 

घोडे; तटूदू. “ दांडियांचां सरकोनि वारिकेआंवरी '-वि्५५२. | ` वारु-रू--प. घोडा; अश्व. ` भणओनि उपमा न घडे । 
. चारि( री)क--प- न्हावी; म्हाळी; नापीक. ` तंव त्याचीं ।? -दिशु ९९३. ` कोल्हेरीचे वारू। न येती ` 
नखे फेडावया] वारिकु। ' -पंच ५.१. “ तंव इडपिनी वारिकी | घारकीं घरूं। ? -अस् ७.४. -ज्ञा ९,२१६.-वि, उत्तमः सुदर, 
दुआळिलीं । तिअं पुढिलां वारिआं खुजाडीं। ' -शिछ ५५८.| चारू तो वारू. ? [सं.] घारुडा-पु. घोडेवाला; अश्वपाळे; 
“नाशे वारिक पोरगी आणुनी । ? -दावि २९२. [ सं. वार, ठरा- | खासदार. “ वारडे नी मेळविला । झडकरोनी । ? -शिह्यु ५११. 
विक वारी येणारा ] : “तव वारू मेळविला। वारुंडनि ?-शि्ु ९८९. 


बारिका--ली. वेग; गति. वारुणा--खी. एक नदी. ' दक्षिणकडे काशिच्या अशी । उत्तरें" 
वारिशदार, वारिखदार, वारीश--वारस पहा. कडे वारुणा तशी । '-नरहरी गंगारत्न [ळा ( नवनीत पृ.४३५. ) 


ः चारिजणे--अकि. सम होणे; बंद दो आ जाग". दारुणी--खी. १ पश्चिमदिशा. २ मद्य; दारू. * वारुणी 
जेथ क का दारवेठे । आ र माध्वी मघोदक। आवश्यक स po १ ३: 
चारी-ली. १ यात्राः नियमित फेरी; :अत; भर्षरः | एक अल्नविद्या. “ तुज विद्याभागेवी वारुणी । › -वामन निगमसार 
“ आषाढी कातिकी पंढरीची वारी । ? -रामदासी क * | १.४५, -वि. वरुणदेअतेसबंधी; वरुणदेवता विष्टित, [ सं. वरण ] 
३७५. २ पाळी; खेप; क्रम; वाटा. ` आतां कमं क वारी । ७ अयां चरः सवनः सापाचे बिळ, ` वाइ 
मोक्षाची हे।? -ज्ञा १८.६८. ३ गती; जाणें. सरली स FE PR “ त्या मणिप्रकांशीत 
ारी।? -ज्ञा १४.५६. ४ देवाच्या नांवानें मागितळेली भिक्षा, आ ; 
* वारी मागतां पोट ला बहु श्रम पावली हो ।' -भज ५९. ५ वारी Fr पंगा ल र 
वेळ असंग; सवड. ` तब जाणुनि आयुष्यावसार वारी । ' - भा | रोगः [ २. psa जु सवत. 
9 सग; सवड, 3 --न. वाळा; एक 9 
भाकेडेयाख्यान ६.१६. “ गरुडास जातो म्हणून नाहीं पुसाया चा 


चारं-न. वारा पहा. ज्म | 
च 1२-पला, बारी येणे-वाट्यास येणे, कमप्राप्त होणे चारे--वि. वारीचे; वरी मागुन आणलेले. ' आपली भिक्षा 


द च नट - वि १ ५६. 
सोइ नये। वारे अन्न खाऊं नये। ' -दा १४-१ a 
' चाँ--न. सूत ब रेशीम यांच्या मिश्रणात जे रेशीम असते ते, 
वारंग- वि. रंगहीन; बेरंग; रंग उडालेले, “ रंग आणि 
बारेंग । ?-दावि ११५. आ साकी 
घारेंगणे--अकरि. रमणे; रमभाण रुंग होणे, * संसार> 
दुःखे बिसरे । विषयेरंगीँ वारेगले । भीरंगरंगी । ' -दा ३,१०५ 


३५ 


वारी-ली. नाश, ' विचाराची होते वारी । देखत देखतां!” 
` "रा ११.४.९. चारी सोडवर्णे-करि. (को. प्रामदेवतेसमोर 
रने.तरवार हातांत घेऊन ती आपले पोटावर (स्वतःछा 
भना न होता) आपलेच हातानें मारून घेणें. याला तोडून घेणें 
म्हणतात. अश्या वेळीं देनी पाशी गाऱ्हाणे व्हावयाचे असते. 
। स महारास उपवास करावा छागतो . या कृत्याबद्दल मदी” 

` ऐस देणगी देतात, -आडिबऱ्याची महाकाली ३२. 
पारी, चारीं-शभ. १ नें; साहाय्याने; साघवानें; र मळ 
` त व्यय. उदा० केरसुणीवारी. * पंथ्यावारी वारा भया ' | चारेहु-त. (राजा.) वाळा; एक प्रकारचं गंधी गवत बै 
५ भावे वारीं । स्वयें कृष्णापैण करी । !-एभा I तयी सी. 55} ० 

| "ज्ञा १८.२२५; ५०७, ५४६, ५५०, २. सारखा; १ = 


,CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अक्रि, (कुः ) वारवणे पहा. 
पु, एक इमारती झाड. वारसा पहा. ती; 


- धातो ६८०४ वारस 
„ .चाठी--ली. १ वृत्त, बातमी; हकीकत. २ वदंता; _ घाषिया--इ. पावसाळा; वर्षाछु- -ज्ञा ९.१०२; , ` 
वाह संवाद; roa ( क्रि० करणे). ४ राजनीतीचे तिसरें वार्षी, वारिवी--सी. १ पर्जेन्यकाळ; . पावसाळा; वर्षा 

, .अंग; अ्ेविचार अंथवा अर्थानयै विचार ( आन्वीक्षिकी, त्रयी | तु; दृष्टि. ' अथवा मुखी आकाशा । वाषिये जेवी । -जञा 
'ब देडनीति हीं वाकीचीं तीन अंगे.होत ). ५ गोष्ट; संवंध. * वार्ता | ५.११९. ३ वेश्या, ' वाधियेचे उभळें । कोण न रिगे। ? -माश 
हरीची सहसा त्यजावी । ' -सारह ३.२५. ३ अल्पांश; किंचि- ( पाठ) १ ३.७०१. [सं. दृष्‌ ] डी "क 
*हहि भाग; € घरं नका संशय वार्ता । ? -रत्नकांता१५. ७ प्रसिद्धि; वाऱहाव--ड. वराह; डकर. शेषकूमे वाऱ्हाव जाढे । ! 

_ «यातिः लौकिक. “ लोकांत ज्यांची वार्ता आहे तेच हे. ? -कमं |-दा २०.८२१. = = 
१: & बाता; गप्पा. ' अशा तो सारख्या वार्ता झोंकीत आहे. '| बाळ उ" १ तीन शुंजाभार वजन; व्यवहारांत ह दोन किवा 

-स्वप ९०, [ सं. बृत्‌=ोणें ] चातो नसणे-अस्तित्वांत नसणे; | अडीच शुजाभार धरतात. “ मग वाळवाल ज्ञान भांगारा । एक कमे 

-अत्यंत अल्प प्रमाणांत असणें. “ सष्टीची नाहीं वार्ता । तेथे से | कथिलाचा खुरा । › -भाए ६३५. २ कडवा; एक द्विदल धान्य; 
-ही ऐक्यता । ? -दा ५.६.४९. ` वार्ता नाही जन्मख्रत्याची । ! | वरणा; एक कडधान्य. ३ चिल्हारीची वी; फताड्या शुंजेची. बी, 
-दा १,९.१३. *्हर-प. बातमीदार; दूतः निरोप सांगणारा | [ सं. वह; प्रा. वद्य; का. आवरे ] स्ह्‌० अटतां वाळ पिटतां वाढ 

र न वाळ वाळ निसंतान. - : 2 

` चाळ--पुन. १ (गो. ) वेल. २ ( गो. कु, ) गवतावर उप- . 

योगांत आणावयाचा काथ्याचा मोठा दोर. -कृषि ७५१. ३ 


'लासुद. . 
_- चार्ता --खी. दोरी; रज्जु. ' मग कोता खेंव.देणें। वातैवरील 
धांवर्णे । सांडी पडे खेळणें । नागिणीचे तें।  -ज्ञा १८.६५. [ सं. द 
'वत्ती; वरत्रा ] ___ ((कर.) घचुष्या्ति आसन. [ का. वह्ले=्दोर ] 
; चातिक--प.' वातमीदार;. जासुद; दूत; भाट; वातम्या| घाळ-वाला; संबंधदशेक प्रत्यय. उदा० अप्रवाल; पोरवाल; 
.लिहिणारा. “€ आपण वार्तिका समागमें पत्र पाठविलें. ' -पेद ३. | खंडेलवाल, 
"4०४. “वार्ता वार्तिक कौतिती प्रभुपुढे। ! -आसी १३.९.| वाल--प. पडदा. [ इ. व्हाल्न्ह ] न 
“देखि वतमान वातिके लावे ' -सप्र १२.४०. [ वार्ता ] घाळकफा--य. घाटावरील एक ब्ृक्ष. याच्या तांबडा, 
`. घातिक--न. १ सृत्रावरील व्याख्यान; स्पष्टीकरण; टीका. जांभळा .व पांढरा अशा तीन जाती आहेत. 
| गतो वौद्धमत. संकेत वार्तिकाचा। ? -ज्ञा १.१२. -एभा ७.) बाळका, चाळॉ-लो--प. ( कु. गो.) पंचा. [सं. वल्कह्‌ः] - 
०१९५, २ ( संगीत) चार मात्रा प्रमाण. -पु. टीकाकारः वार्तिक-| वालखिस्य-_यु. अंयुष्टमात्रप्रमाण अशा साठ हजार छ 
“बार. “ वक्त्रे वातिकू । रसाळें पुराणिकृ। ' -शि्य ३५०. [ सै. |पेकीं एक व्यक्ति, हे ब्रह्मदेवाचे मानसपुत्र होत. * मार्गात वाल 
तति] खिल्यहि तुज येतां भेटले निराहार। ' -मोआदि ४.१३०. ९ 
घाधेक्य--न. म्हातारपण; व्रुद्धपण; उतारवय. वार्धिक्य, |-न. लहान सुलांचा समुदाय. ०स्चामी-पु. लहान मुलांत वावर 
वाधिक्यदद्या अशीं अपभ्रष्ट रूपं काव्यांत येतात. [ सं. ] णारा वयस्कर मनुष्य. री 
,_. वा्षेषिक--प. व्याजवट््यावर उपजीविका करणारा; साव-| वालथर--वि. दुवैल; पुळपुळीत; पोकळ ( भाषण, ग्रंथ). 
'कार. [ सं. ] वाश्चुष्य-न. व्याज; नफा; किफायत; वाढ. मिळ-|फुसके; निवेल; कमजोर ( प्रयत्न, उपाय ). [ वाङु†थर ] 
कृत, [ स. ] ` चालदाणी-नी--ली: वाळकापात्र; वाळु ठेवण्याची डबी; 
ee वायाँब--वि. भेटीची, प्रवेशाची परवानगी मिळालेला. |रेतीदाणी; बाछुदाणी. [ वाछु+फा. दान] < Ee 
['फा. वार्याब] चार्यांची-खी. भेटीची परवानगी; राबता. ' तो| चाळपापडी--बी. एक दांगभाजी; एक भाजीचा वेळ | 
__ दिवसरात्र दोलाची प्रकृत अस्वस्थ. कोणाचीवार्यावी नाही. ' -रा | त्याच्या झगा; ( शुज. ) मरचला=एक प्रकारचा घेवडा, ` 
१११, चालम-न. १ भेम; आवड; प्रीति. “परि पुढें वोळमाचे भोज! 
~ /झोरारि--पु. समुद्र, 'वाराशि वानर विलंघित होय तो कीं? | नाचत असे। › ज्ञा ६.१२३. ' अहिंसेचे परमवाल्भ । ' 
«र १५. [सं. वारिराशि ] द १.६.१६. २ तादात्म्य. [स. वल्लभ] वालभणे-भक्ति. च 
वाषिक-की--नखी. १ साडीना नेमणूक; दर वर्षाचे भेमददत होणे. “ रूपाचिआं सूली । जेभां लक्ष्मी वा 
वेतन. २ द्रसाळचा उत्सब, ब्रत, समारंभ. -वि. १ द्रसालचा; | -हिञ्च ३६९. 
वर्षीचा, मतिवार्षिक. २ पावसाळ्यांत होणारे; पावसासंवं्धी| चालय, वाल--खी. एक जातीचें भात 
पावसाळी. [ सं. वषे] ॒ . बालरख-॒. समुद्रांत राहणारा, मासे खाणारा ए२ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५ 
3 


1) 
| 


प्राणीः . 


बालिग _ ३८०५ वी चावे 
ooo 
घाळरिगट--न. एक मासा. | २ (वैद्यक) एक रसायन चे काचि पात्र, 
चाळशीट-शेड--न. मेणबत्तीचा दिवा; भेणवत्तीची ठाणवी, | ०ळिंग-न. १ वळ ग्य च्‌ वक यी 
[ई वॉल्शेड] . खुण, [ सं. ] 
वाळसांबळ--ली. एक शेंगभाजी. चाजुंकी- शी. वाळुक; काकडीची एक जात; कर्कटी, 
घाला--वि. ( ना.) वायला; वेगळा, “ माझा राम झारा | -गायासक्तशती. _ 
मजहुन वाळा । ? -आपद्‌ ६९. चाछुलरा--पु. एक पिकांचा रोग. ' मौजे मजकुरावर वाढ- 
चाळा--कर्ता, विक्रेता; मालक; रहिवासी; तज्ज्ञ इत्यादि अथै- | सरा पडोनि पिके गेलीं. ! -समारो २.२३५. | [ 
बोधक प्रत्यय. हा नामास किवा क्रियापदास लागतो. उदा० वोळणे-| वबाळूग--न. (माण. ) लक्ष्मीचे किंवा बहिरोवाचे नांवाने 
'वाला; करणेवाला; देणेवाला; घेणेवाला; बंदूकवाला; पैसेवाला; | पुष्कळ माणते मिळून ढोल बांधून नाचतात त्यास म्हणतात. ( क्रिश 
भहूवाला; दाणेवाला; दारूवाला; दिक्लीवाला; नाटकवाला. [सं. वत्‌] | घालणे ), 
चाळा-इहा--वि. आवडता; प्रिय. ` विसरु हा तीस कैसा| वाळूडुलं--वि. वाल्हेदुळें पददा. 
-याचा जाला । जीवाहूनी वाल्हा दिसतसे । तुगा २०. [सं. वहम] 


वालो, वाल्को--पु..( कु. गो.) पंचा. वाळा पददा. 
* वालॉ-लो--पु. मोटेचा दोर; सोल. [ का. वहेन्दोर ] वालोचाळ--त्रिंवि. निःशेषः समूळ; सवे; अजीवाद्‌$ वाळ 
वाला--वि. थोर; मोठा; उच्च. [ फा. वाला=राजा, मुख्य ] | पददा, [ वाढवाल ] वालोबाल निसँतान- पूणे नाश; सवेनाश 
०कद्र-वि. उच्च पदवीचा, -रा १५.१७१. [ फा. वाला+ 


वाल्मीक, वाल्हा--पु. रामायणकर्ता ऋषि. ' वाल्हा विश्वा 
कदर ] °ज्ञाह-वि. सन्माननीय; श्रेष्ठ; उच्च पदवीचा. -रा १५, 


मित्र वसिष्ठ नारद । यांचे पूवे शुद्ध काय आहे। ' -तुगा २२५०. 
३६३. ण्ज्ञाही-ख्री. थोर कीति; प्रसिद्धी. “ जिकडे इन्साफ | [ सं. वाल्मीकि] 
तिकडे फत्ते, हे वालाजाही झाली ब जुहुरांत आलें. ' -ख ७. 


चारुही--उ. केवारी; रक्षक. वाली पहा. 
३५५२. ०अनाकब-वि. थोर गुणांचा; भ्रष्ठ गुणांचा. [फा.| चाढ्हीटुरही, वाल्हेडुले--वि. प्रिय; आवडते; जिवलग; 
चाळान+मनाकिव्‌ ] ०शान-वि. वालाजाह पहा. 


अपूव; नाजूक. ` कोतुरे कवळितां सुटी । जिये चवदा भुवने थेकुटी । 
चाला--पु. ( गो.) पंचा. [ सँ. वल्कल ] ते भ्रांति तिये घाकुटी । वाल्हीडुल्ही । ? -ज्ञा २.२४७. [सं. वहम] 
वाली-््दी -पु. १ त्राता; रक्षणकर्ता; कैवारी; आश्रयः 


वाच--. १ वायुः वारा; वा. ` लागतां श्रीकृष्णाचा सुवावो । 
दाता. 'अनाथाचा वाली इश्वर. ? २ मालक; घनी; पति; प्रियकर. 


अवघा संसारचि होय वावो।' -एभा १.३५१; १२.३०४. 
“तु माझा वाली इश्काची शिपायावाणी वांघळीस ढाली । ! ~होला | २ -पुख्ी. जागा; अवकाश; रीघ. ' पुढें कनकवेत्रघारी घांवोन \ 
९४, [ अर. वालीन्राजा, मालक ] °वारख-प. घनी; उत्तरा- 


वाव करिती चालावया । ? - ३३.११९. ३ सवड; अवसर; फुर 
घिकारी; हकदार; मालक ( व्यापक अर्थाने ). सत; योग्य वेळ. ४ ( र.) सबब; कारण; निमित्त; आधार; योग्य 
घाळी--वि. वेडा; आश्चयेचकित; प्रेमवेडा. [ अर. वालीहू ] 
चाळी--ली. ( खा.) हातोड्याचे चापट टोंक. 


प्रसंग, स्थान, वेळ. ५ शिरकाव; प्रवेश; रिघाव. ६ -न. तण; 
- » वाळीद--प. पिता; बाप. [अर,] वालीदवारस-पु. 


स्तण; निरुपयोगी गवत. [ सं. वायु ] वावझड-खी. वाऱ्या- 
मुळें पावसाचे येणारे तुषार, शिंतोडे. [ वाव-झड ] वाचझेडी- 
- नातेवाईक. त्यांच्या वाढीद-वारसांच्या रक्षणाची जबाबदारी 
'घेतळी काय १? -दु्ैवी मोहरे. 


खी. १ वावझड; पावसाचे वाऱ्याने आलेले तुषार, शिंतोडे. २ 
चालीप-फ--वि. (वक्षाच्या ) तंतूंचा झिरश्षिरीतपणा, 


अशा तुषारांमुळें येणारी हुडहुडी; गारठा शिरशिरी. ( निं 
बारीक़रपणा आ ककी री ण पसरले असतां होणारे 
आच्छादन; गवसणी;| वा(वां)व--खीन. दोन्ही हात ३1 यी 
ओढणी; पक वाति री । वालीप | अंतर; छांवी मोजण्याचे एक परिमाण; क हात. | कल नी 

- जाली पोवळी । ? -शिश्चु २७५. “ आहाच बोलाची वाळीफ मवावे । › -ज्ञा १०-१५४; १२.६३. क bh , 
फेडिजे  _ज्ञा ६.२५, “ तेयापरी वालिपेची दुयी ।' -उषा ३४. दिठी रूपांत दे सेवे । -अड he र जतन 
` बालुका--खी. वाढ; रती. [सं.] "तेळ-न. (बाढं ते| युग तो व्यये खख rd गोरे a a 
निष शकत नाही यावलल)खपुष्प, ग याप्रमाणे अस्य गोष्ट| वाव निते. व्य 5 वरतवीण दुसर बाबो ! ' 
भाअयौ हा शब्द वापरतात. *यंच्न-न. १ वाळूचे घड्याळ; मुळींच केला वाव । ल री ती * पस्तुवाण इ “ 

बत बाळू घातळेलीं दोन कांचपाडे उलट झुल वसवून केले |-सुआदि १,३० (सः गे 

शको, ६. ५२ ; 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बा २८ :-- दाव 
Co पपया 'घावरे 


- = 
. -चांच--पु. विनखवल्याचा मासा. -वदलापुर १३२. - वावडी-_ी. १ पतग; आकाशांत वाऱ्याने उडंवांवयाचे 
-बाव--जी (गो.) विहीर; बावः [सं. वापी] - कागदाचे एक खेळणे.“ वावडी उडे अंबरी ।? -ग्रंथराज १०८, २ 


चळण पहा. | धान्य वारवण्याकरितां केलेही तीन पायांची उंच घडबंची | वायु, 
~ -द्चाचगा--वि. १ व्यथै; रिकामा; पोकळ; निरुपयोगी. | वाव] ०करणे-फजिती करणे; पत्रावळ उडविणे; घोटाळा उडवुन 
fo मचुष्याच्या शरीराचा अवयव वावगा नाहीं. ' -नि २५३. २ देणें; लज्जित करणे. र "की 
स्वैर; स्वच्छंदी; विपरीत; अनिविधः गेरदिस्त; गबाळ ( सञु्य/ चाबडी--ली. लहान विहीर; बावडी. i वापी ] 
इत्य, भाषण वगैरे ) [वां] `. : . चाचडं-न. १ वातरोग; संधिवात; पेटके; गोळे. २ झपथ्य- 
र मन्ति, विशामर्णे; विश्राम पावणे; विश्रांति | कारक पदाथे; कुपथ्यापासून झाळेला रोग. ३. (छ. )'वजेनीय, 
क खळा जेय बावटे। ?-ज्ञा ११:२१९.' ऐसा जो |त्याज्य गोष्ट हानिकारक गोष्ट, “ त्याला खेळाचे वावडं भाहे.! 
? -ज्ञा ११.२१९. म | न्य 
पाहे चहूंकडे ॥ तव जो तो प्राणी तेथें वावेड। ' -स्वादि १०.४. [वाव, बराय, व्यावृत्तक ] ds ७ र 
१६. ३ लीन होण; ओहरणे; निदृत्त होणे. “तं सुपुत्तिकाळीं| चा वठळ, > द) आ शाचा 
पज स्व "रः च | व( व्ह )णै-ने--न. (व.) धुराडे; धारें.. “वावनाचा 
| १ - ४६५. तया, नांव वावटे | चाव( व्ह )ण-ने--न 
.बावट । जेथें ह क | ]’ उजियेड़ पडे ।२ -वृद्धासंगमलीळा ११..[ वायु-वाव ] 
प! भ दी Gh मा तल घाचद्ळ--न. प्र, वादळ 'पहा, ° वावदळ्‌ पनि ठाये। 
वावरा क म रज छ) बाको bo लहरी, साबळु डाहारला आहे। तैसे तीख.तो ह जे घायेविण ण 
तः स साट्या चा . 820 3 4] 3 ha if क्रि ड ड्‌ घांवणे.: € डा 
अ जह्य वतेन, भाषण वगैरे. ४ स्वैर वतैन करणारी, भटकणारी, Fr pL र स द 
` पायांवर क्षर पडलेली खरी. ७ -न, (ल.) किटाळ; आळ; ह शाद पराठा” “डोक पेत 


चावदूक-- ; ळ; वडवड्या; वहुभापी, 
तोइमत. ' षणरावावर या खटल्याचे सध्या वावटळ आलें आहे.” || ns वि. १ बोलको; वाचाळ; वडवश्या बहुशः 


de iris ; [वघण-न, घाउधाण, वावधाण-धान, वावधणी . 
हारी मोडा, तामील) उनाड (मुत, लपता गु वाबधूळ--नखी. वावटळ; वादळ; वाहदळ; तुफान; वायधूळ, 
: [विव] °की -खौ. उनाडकी; भटकेगिरी. . चक्रवात. “ अभिआला वाउघाणा। वरपडा जैसा ।? -ज्ञा १७५ 

वावडंग--जी. (अ. ) वावडिंग पदा. . १९३. ` वावघणीतं उपणावें ? -ग्रंथराज ८९. जा 
` _ वावडण-अक्रि. ( कों.) वावरणे; भटकणे; फिरणे ( मुले, घावनो--पु. घोर. -मनको. ` + 
र बरनी). “पांचवें थारे वावडतु ।? -रिछ ५३४. ' तेही) बावन्ल--न. खद्रासारखा पण फार मोठा मासा; एक माशाची 
बाचा वावडे । ? -अश्ं ९.१९. “ सङ्गसकरपा न जोडे । आणि | जात, [ ५०56 शोक) 
-मडतीकडे वावडे 1” -दा ५.१.३७. -उक्रि. फिरविणे; परजणे;  .. चावबाब--प. एक वृक्ष. 


वावकळ, बावकळणे-वायकळ, वाय 


(ज्ज वगैरे). [ वाव ] | चावभिडंग--खीन. वावडिंग पहा, रु 

¬ बावड़ा- वि. वातुल; वायुप्रकोप करणारा. [वाव ] वावर--न. शेत; मळा; कुरण; लागवडीची जमीन) र 

5. यावडा-वि. १ अपथ्य; बाधक; अपायकारक; वज्य. २|* ठाके बाजुस. वावरांत पडक्या देवाळयीँ मारुती. । तवि 

क (छ; ) प्रतिकूल; विरुद्ध जाणारा, [ सं. व्यावृत्ति ] ८. स. ब्यापृ-वापर ] कड TT 
घावडा--पु. (नाविक) लोखंडी मोठा नांगर, . चावर. १ रावता; वापर; वदैळ; हालचाल, २ उदोग. 


::- चाचडा- वि. . रिकामा; मोकळा; व्यथै; सुना; कोरडा; व्यवहार; कामधंदा; घरकाम. [ सँ: व्यापार ] चावरणे. १ 
„ ¦ बहुत पैका मिळतो. एक दिबस काँही वावंडा जात नाहीं. ' [वाव ]|'फिरणे, : तरी यांहीं आपुलिभ चाडें। वावरों नभे! 
पा, बावडा, वावंडेकरी--ओव्ंडा, ओवेडेकरी पहा. १८५. २ उपयोगांत येणे, आणणे; काम करण; जाग 
` घावडिंग--खी. एक झाड. हें पुरुषभर उंच वाढतं. पाने प्रहार करणे; वापरणे. “ देवा नवनिदाती शरी । बाबरोतिं: री 
:'छांबट असतात. -न. या झाडाचं बी. हे कृमिनाशक असून जतावर | जिव्हारी । ? -ज्ञा २.४८. बावरिजे( ज्ञे )णै-अक्रि. हक 
देतात, [ स. विडेग; हिं. वायविडंग; ब. विडंग; गु. वावढींग; का. | करगे; वापरणे, * तेथ नादासळु नुठी । मा वावरिनैलं ओठी! र 
` वावि; ते. ववुविंषु], . आहे । ? -भस ५.६३, चावरभारा-इः (माणः? 


GC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बौधराडी २८०७ चांशीक 
बॅडबां गोळा करतांना एक भारा महार आपल्या करितां ठेवतो तो. वावळ-ळा--यु. एक इमारती लाकडाचा वृक्ष. याचीं पाने 

बावरंमोड-खी. फाल्युनापासून ज्येष्ठापयत ( स॒गापर्यंत ) कुळ- नाण्याच्या पानांसारखीं लांवट व दपैयुक्त असतात. . 

: दौरि पावसाळ्यांत जमीन पड ठेवावयाची यासं म्दणतात.| चाचळी--ली. (गो. ) केळीचा दोर, वावली पहा. ` | 
(क्रि० राखों ). वाचरी-खी. शेतांतील, वावरांतील काळी माती. चाचळे-न. (राजां. ) पड जमीन; गवताळ जमीन... 
घटस्थापनेच्या वेळीं उपयोग, [वावर ] चावाची अबरी--खी. (सोनार ) वाया मरण्याची अवटी; 

. .वावराडी--खी. ( गो.) मोलकरीण. उसा. वायाची अवरी पहा. क 

वावरी, चावरीचे जाळे--लीन. (कों.) एक खूप लांब चावाची भाशी--खी. १ गवाळ, ओंगळ स्री; वेश्या; 
जाळे. बुरींच्या जाळ्याप्रमाणे यास नांगर नसतो व हें खुंटयांस |पोतेरें, जोगम्मा; माभळभटीण. २ सोनकिडा. | * 
बांधतात. कः | वावारणे--उक्रि. (कु.) वावरणं पहा. - 

_ चावरूल-ळ--न. वारुळ,  कोण्हे येके वावरलि । ' -पृंच्| वावी--खी. गवाक्ष; खिडकी; झरोका. [वाव] ; 
३.१३; “पक्षिये करीति अविसाळे । वोळींवें वावरे । ' -भाए| वावीर--न. १ भाताचे निकस शोत; निकस मांडीब; यांत 
नप OF SES भात वरकंशीप्रमाणे पेरतात व लावणी करीत नाहीत, २ रोइ; 
* द्राचरे--क्रिवि, व्यै; फुकट; निष्फळ. ' तान मान हे मोड आलेळें भात ( पेरण्याकरितां ). ३ तण; निरुपयोगी झार्डे- 
तुफान वेवधान वावरें। ' -दावि १२२. | झुडपे. [ वाव-वायु] > > 
-वावरॅ--न: एकल्हान जाळे... .. वाघुगा--बि. वावगा पहा..' दे टाकनि हेछंद वाघुगे फंद 

चावलळी-- खरी. ? ( गो. ) विंडीं. २ केळीचा दोर. -अफडा ६१. व 

स्री, विस्तार. -मनको. ` घावून--न. धारे. वावणें पहा. ट 

व यल (खा.) विहीर. “ भिल्ल साज र याचो--क्रिवि. व्यर्थ. वाव पहा, “ हे अवघेचि वावो 0 
नदीचे पांत हाताने खोदून ज्या वावल्या करतात... ' -भाए ५८. _ 
.'दावशी--श्ली. १ ( को. ) डोळ्यांतील होत्य, थडी, सारा. वावी निरंतर । ' -सि डे [वाव दि. न 
(कर बरणी वर तकी ची डाग; ठिपका. (क्रि० र .[ सं. चाव्य--क्रिविः वायव्य. | संभुमात्रां वान्यकोणीं । ' -उषां 
वाव-वायु ] वावसंडणें-अक्रि. वावगे; वाऱ्याने डं होण; $८- [ सं. वायव्य] ; 5 1:54 
लक. उ वाघ, वाघ्नाडी--प. ( गो. ) वावर, वावराडी पहा, . 
° र च = इं होणं वाव्हरळ-दळ- खी. वावटळ पहा. I र र 
:. चावसळणे--अकि. बावचळणे; अमिष ने. 5 | वाव्हण, वाव्दणी, वाव्हणे, वान्हरा-अ. वाण, बा 
खाग; चाळे करणे. [ वाव-वायु] वावखा-वि. .१ अमिष्ट; दणी, वाइवणे, वाहवरा.. वाहणे पढा: भार 
मख; वेडगळ. ` तेथे वावशासारखी नजर टाकून ती मांजघरांत १ ०. ४. > - 


ks "ते उदा, (अ.) वाहवा पहा. शाबास; भले; उत्तमोत्तम 
, चंचल: ३ अव्यव-| वाव्हा- उह. (प्र.) NE र अमर 
गोडी, -कोरक्रि १००, २ अनिल्ित; चच अस्थिर ` ८ वण | य, ` ° वान्हा फार च छद हं । › “बाळ २. 


स्थः Re ` शैरशि र, बतेन, भाषण, , = 
स्थित; गबाळा; rape Ra ( अ | ७४. बहो बान्ह वदती घडी घडी । ' -दावि. ३४५; ` 
परस्थिति ). वांबखी-वि. निष्फळ). उः त° ` `| ्ा--खी. वाट, वास पहा: “ कव्हणाची पाहों वाश । 

अनाथे आम्ही । ' ~ २८. , 


-अमं..( करि भरणं ). ” ड : * : 
Et e e a च्या छ र. स्‌, i म यी ए 
. चावलाव--प. कामधंदा; उद्योग; व्यापार; व्यवहार [ ve SE य 
` लः कळकाचे; कळकासंवं्धी. [ वेश=१ कुल २ बांबू ] ` 


.च्य॒वसाय ] र * व 
ह > >, द ) ¢ दोन २ बांबूचे; 
°` घावसं--न. (कों. ) तीन कोंपऱ्या छभाच सुडाळे, “| णास) नकशीच्या खोबळयास व.चकाच्या ' 
बबी सभ. असरे बाजेची बेगमी होईल? [वाब] | चारिग--न. (विणकाम कय डळ 
त मन पळून जाणे. “ देखोनि दै हरि दोरीच्या ताणास जी ल वादिंग म्हणतात ा 
वावहाळा ।  -सारुह् १. ७४. [ वाहणे ¦ वावन्वायु  ] कि , च रपर वंन रचना. घराच्या छपराचा 
बावळ--ज्ली. (गो. ) पुष्कळ गऱ्या एश षने ओदन |. eR वासा] | OR 
मासे पकडावयाचे साधन | सांगाडा, [ सं. वंश मः वाचा ] 


स छ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


——— EES NNN. चक 
छट वि. उणें; कमी; वजा. (क्रि० करणें; होणे; 
बाशीळ वन्न] चाखित-वि. वल्न नेसलेले; आच्छादित. [ सं, वासस्‌ 


पडणें. ) [ अर. वासील ] ०बाकी -खी. शिक्कक; शिल्लक काढणें. 
( क्रि० करणें ) ी 

घाशेरा-ळा, वाखट--वि. वाइट वास येणारा; बुरसट; 
इुगैधियुक्त; घाणेरा. [ वास ] « र 

घाल--पु. १ गंध; परिमळ; पुष्पादिकाचा बरावाईट गंध; 
दप. २ (छ. ) झांक; छटा; स्वाद; अंश; सुगावा; खूण; 
अस्तित्वाचा दशैक अंश वगेरे. “ तिला क्रोधाचा वास काय 
आला. ? -नारुकु ३.८४. ३ अवशिष्ट अंश; अल्पांश; लेशा; 
किंचितहि भाग. “ विहिरीत पाण्याचा वास नाहीं. ' ४ हिंग. 
(रात्रीचे वेळीं सांकेतिक नांव ). [ सं. वासुऱ्गंध सुटणे ] वाख 
काढणे-घेणे-पाहणे-शोधरण- लावणे-माग काढणें; सुगावा, 
पत्ता छावणें. वाख निघणे-लागण-पत्ता लागणें; सांपडणें. 
घास मारणं-दुरगध येणे;घाण येणे. वास खुटणे-चांगला वास 
येण; सुगंध येणं; दरवळणे; घमघमाट सुटणे. वासाचा-वि. 
झांक, छटा, रूप, गुण वगेरे असलेला. वासाचे पोते-न. 
१ ( पदार्थाचा अभाव असून केवळ वास राहिळहा आहे अशी 
वस्तु यावरून ल. ) श्रीमंती जाऊन गरीब झालेला मनुष्य; गरीव 
मनुष्य. २ (वास असलेली वस्तु यावरून ल.) श्रीसंत, गवर मनुष्य. 


- चासकर, वाखट-वि.१ दुर्गघयुक्त; घाणेरा; वाईँट वास येणारा. 


२ वारेरा-ळा पहा. वासन-न. सुवासिक करण्याची क्रिया; 
गंधमुक्त करण्याची क्रिया; सुगंधित करणें. [ सं, वास्‌ ] चाख- 
वारा-पु. अत्यत अल्प अंश; केवळ वास. ( निषेधात्मक उप- 


योग ) [ वास-वारा ] वासळणे-अक्रि. ( फळें वगैरे पक्रदशेस |. 


आल्यामुळें ) गंध पसरणे; दरवळू लागणें; ( पर्याय ) वासाडणे. 
[ वास ] चाखाळ-वि. वागेरा-ळा पहा. चासित-वि. सुगंधित; 
सुगंधयुक्त; वास लावलेलं, [ वास ] 

` चास--पु. वस्ती; वास्तव्य; रहिवास; राहणे; निवास; 
मुक्काम; धर; विऱ्हाड; आश्रय; स्थान. | असें विदित वास ही 
मज सदा श्रमींचा करा । ! -केका २२. [ सं. वसु=राहृणं ] 
वासन-न. १ निवास; वस्ती; रहिवास, २ घ्यानाची' स्थिति; 
आसन. [ सं. वस्‌=राहणें ] वासी -वि. वसणारा; राहणारा; वस्ती 


केलेला. (समासांत) वनवासी; शहवासी; कैलासवासी; वृक्षवासी. 


चासु-उ. वास्तव्य; वास पहा. [ सं, वसूऱ्राहाणें ] 
वास--जी. १ वाउ; मागे; प्रतीक्षा. “ आज्ञा कृतांता वास 

पाहो नए। ' -नत्र ७, “ बास न पाहाती काळदूत । ? -उषा 

१६५६. “ इही आसुची वास पहावी । › -ज्ञा ३,१६७. २ चर्या; 


२८०८ 


[ सं. वश; म. वांसा ] 


ग = 
चाख-इली. वल; कपडा..-एभा १२,५३८. [ से. वासून 


बांसकटी, चांसटी--ली. लहान वांसा$ बारीक वासा. 


"ग 


वास कसज्जिका--त्री. एक प्रकारची नायिका; प्रिय. 


संगमोत्सुक ञ्जी; नटलेली; बल्ने, शुंगार करून तयार असलेली, 
“ होतिआं बहुती वासकसज्जिका । ! -शिद्य १७२. [ सं, ] 


वासकूट--न. बिन बाह्यांचा. आंखूड आंगरखा; जाकीट 


je. 


इंग्रजी वासकूट घाळणें आमच्या तरुणांना आवद लागलें.। ? 


-नि ९१३. [ ई. वेस्ट कोट ] ; 

चासणे--उक्रि. उघडणें; पसरणे; मोठें करणें; फाडणे 
( तोंड, भोंक, छिद्र, फट वगैरे ). -अक्रि. १ विद्ठुपता व्यंजक, 
प्रमाणवाह्य उघडणे; पसरणें; विस्तारणें (तोंड, डोळे, भोक, 
तंगड्या, वोटें वगैरे ). ' आम्ही कोणापाशी तोंड वासूं।' 
-तुगा ५७२. २ (.ल. ) दिवाळें निघणं; नाश होणें; बसणें 
(घंदा, व्यापार ) [ सं. षि+अस्‌=फेकणे ] 

वासँत, वासतिक--वि. वसंतनरतुसंबंरघी; वसंतविषयक 
[ सं. वसंत ] क 

वासन--न. १ कापडाचे दिंड ज्या वञ्नांत बांधतात तें 
वन; गाठोड्याचें फडके; बासन. २ सामान्यतः कोणतेहि वलन; 
कपडा; कापड. [ सं. वसन] वासनी-वि. बासन करण्यास 
योग्य; गांठेडें बांधण्यासारखा; सुमाल करण्याच्या उपयोगी, 
° वासनी खारा. ? 
वासनवेल--जी. ताम्हीचा वेल; भुईँपाडळ; पाताल्गरुढी 
या वेलीच्या टोपल्या. करतात. -वशु ५.६७. [ वासनम॑वेछ ] 

घाखना--खी. १ भनाचा कछ; प्रवृत्ति; स्वभाव; चित्त: 
स्वभाव. ' वासनेसारखें फळ. ? ' कसे करणाऱ्या पुरुषाची 
वासना किती शुद्ध आहे हें पाहूनच ठरविली पाहिजे. ! 
४७९. २ इच्छा; वांच्छा; अंतःकरणप्रवृत्ति. ` चित्ती 
वासना । सिद्धि न्यावी नारायणा । ? ' मना वासना दुष्ट कामा 
नये रे। ' -राम ४. ४ परिचय; पारंगतता; अभ्यास; श 
प्रावीण्य; संस्कार, उदा० शास्रवासना; गणितवासना; बा 
वासना. ' कांहीं शाञ्जाची वासना असली म्हणले बोलणे मोड धो 
पडतें. २ ४ सृत्युसमयींची इच्छा; हेतु; आकांक्षा. [ स. ] र 
०ओढाळ असणे-मनाची अनेक ठिकाणीं तीत्र मवृत्ति 


निरनिराळया तीव्र इच्छा उत्पन्न होणे. ०फजीत होण न र 
विफळ हो 


चेहरा; मुद्रा. ‹ तं देवें हास्य केलें उद्धवदेवाची पाहिली | इच्छा पूर्ण होणे; अधेवट 'तृसि होणें; आकांक्षा दडपून 
वास । ' -धवळेप्‌ ४५.४. “ ऐसें तो क्रिस्ताओ बोडतु वास | ०फोडणे-मोडणे-इच्छेचा नाश करणें; आकांक्षा 
पाहे गुरूची । ' -लिपु १.४.३८. ३ क्रम; रीति. -माज्ञा १६. टाकणे; सवै परति निरोधून टाकणे. 

EAN] चास पणे--अत्ति. भिणे, वासिपणे पहा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बासपस 0 5 २८०९ | वास्त 
a चच 3-5: का 


:>> साचा >> 
बासपूस--जी. वास्तपुस्त पहा. चौकशी; विचारपूस, | ( गो. ) लहान वांस. [ वांसा ] . 

(क्रि० करणे; घेणे ). चासव--प. इंद. “ धमै म्हणे सिद्धि भजे यन्स॑त्रा जेवि 
वासंबा, चासमखडी--पुली. (कों.) एक भाजीचा वेळ. | बासवा रंभा । ! -मोसभा १.५३. [ सं. ] वासघी शक्ति- 
बासर--पु. १ दिवत. * होती वासर दीषे जे घनपति| खी. १ इंद्राने दिळेलें एक अमोघ श्र. २ ( हें कर्णास भिळाळँ ` 

द्वारी तयां प्रार्थितां । ' -वामन, स्फुट'छोक ( नवनीत पृ. १४१). | असुन तें हटकून परिणामकारी व्हावयाचे होतं. यावरून ल. ) 

२ वार. वासर असत सौम्य । ? -रामद्रासी २.६०. ‹ ते ब अमोघ श्न; हटकून प श ३. 

जागा । ! -देपद ४६. ०सणि-पु. सये. वासा, वांसा-र्‍पु. १ दांडी; काटी; साट; वळू; बाड; 
भु बाप या ^ गधच्याति्टा घराच्या आढ्यापासून वळचणी पर्यंत जोडळेला तीर, सोट, दांडा, 

बासरी--ज्री. ( गो.) ओसरी; ओटी; पडवी; माजघर. |' णहा पांच वासे असे एक आढे । ' -कचेइच २. २ ( ल.) 

[ सं, वस्‌ ] पृष्ठवेश; पाठीचा कणा. ३ ( ल. ) नाकाचे हाड. ४ व ) मोठी: 
वासरु, वांसरू--न. १ गाईचे पारई; जावे; पोरः लेखणी. [ सं. वंश ] म्ह० खाल्ल्या घरचे वांसे =कृतप्नपणा 

बचे. २ ( लाडिकपणे ). वत्स; वालक; लहान मूल. “ सन्मा-| करणे. वासेवी-न. वंशवीज; कळकाचें, वेळचे बीं; प 

ताहि म्हणे रे, हो न यशोहानि वासरा । मन मीं।-..? -मोउद्योग वा पतन ] आल लहान वांसा; निरुपयोगी; 

१३.१६५. ' म्हणे वासरा घात झाला असारे। '-वामन भरतभाव राखि रीतिः नक होगी चि 

१५. [ सं. वत्स; प्रा. वच्छ; पः बच्छ; विः वळ हि. वाठः याही तोंडा । वासिषु न घरी । !-ज्ञा ११.३०७. वासिपर्णे- 

बछा;. वछ; गु. वछ, वाछरडु; व. वाछुर; उ. बाछुरी ] चासुरः अक्ति, भिणे, * समुद्र जरी वासिपे। ? -विप ७.४७. ज्या 

करीण-ली. १ पिते वास असलेली गाय किंवा म्हैस: २ जिला | ज संहाररुद्र बासिपे । ज्या मज भेणे मृत्यु लपे । ? -ज्ञा ११; 

पान्हवावयास वासरू लागतं ( आंवोणानें केवळ पान्हवत नाहीं ) ३५१. “ तुका करी जागा। नको वासपू वाउगा । ' -दुगा 

अशी गाय किंवा म्हैस, [ वासर ] चाखुरडे-न. ( चांभारी )| २८६६. [ सं. वत्सप्राय होणे ] 

वासराचे चामडे, कातडे. [ वासरं ] चाखुरू-न. वाससं पहा. चासि(सी)ल, वासि(सी)ळ बाकी, वासिलात— 

वासुस्े-वासरें. “ राखे वासुरुवें। ! -दाव ६६. वाशील, वाशीलबाकी, वासलात पहा. 
वाखरू--न. १ ( नाविक ) शिडाच्या दोरखंडाच्या टॉकास| बासी--वि. व्यथे; निष्फळ. 

बांधलेला एक लांकडी दांडा. २ ( नाविक ) es दोरी. वाखुकी--उ. द राजा. 

* वासह जोरानें खेचल्यावरोबर केळीचे बंद ( शिडाळा बॉध-| चाछुके न इंसपाद, अच 

केले ) तटातट तुटतात. शीड मोकळें होतें. ' . | सुदेव. १ विशेषनाम; श्रीकृष्ण. २ मोराच्या पिसांची 
चाखला --पु. सुताराचें लांकूड तासण्याचं हत्यार, वाक. | उंच टोपी घाळून भिक्षा मागणारी ड ये जोड्न 
वाललात-द्‌, वासळत--ली. १ वपुल; क चासे--न. लांब बांसास लांकडी 

ब त्याचा हिशोब, जमाखर्च. “ तहापासोन वासलातीचा ऐवजही | केलेळें हत्यार. [ वंश ] द 

` माघारा देविला. ? -रा ७. २ हिशोब लिहितांना काढावयाची | वासोंडी-खी, ( व. ) खरडपः ना 

एक रेघ (या रेषेच्या आरंभीं मोडी वा हें अक्षर असते). या| वास्कूर-_न. बा. हर र रीळ प 

रेवेप्रमाणे एकोणात, दकारी, बीत हीं दुसऱ्या रांची व स (गो.) वाइ वाड 

आहेत. रेघ पहा. ३ हकीकत; गोष्ट; खटला; कज्जा; कामः भं विक व ; अगत्य; 
आहेत त्यांची वासलाद कशी लावावयाची. ? -आगर ३.५६. |काळजी. (के कर्जाची वास्त सोडली. ' ' म्या कोणाचीहि 

५ व्यवस्था; तजवीज. “ त्याना आपल्या हिरशाची वार ण्य द नाही. ? [ पुस्त शब्दाची विरक्ति होऊन वास्त 

का येईल. ! -घका ह. a महता यी स्त शब्द होतो त्यावरून हा शब्द बनला र वास्तपुस्त- 

ची जी वासलात हृ इल त खीः विचारपूस; चौकशी. सहा महिः या माणसानें 


नि '- ५. ०लाबणं-१ निकाल लावणे; | दिय बार सी 
ला ण लयन चक हकत सांगत येणे; | बायकोची यस्त केली बारी बारचा बावा 


कथा लावणें, 


E53 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


1) PE ` २८१० . = E वाहणे 
___बि. १ प्रत्यक्ष; खरोखरीचे; वास्तविक; मूळचें, चास्तेय--विः ओटीपोटासंवंघीं; पोराच्या खालच्या आगा 
त वास्तव दिसतो कैसा है प्रत्यक्ष पहावें । ' -मराठी | वषी. [ सं. : 
वे पुस्तक ए. ४३७. २ भरीव; सुख्य; पोकळ, दिखाऊ, वांस्वेळ--न. (गो. ) आस्वल. [ आस्वल ] 
र र असे. [ सं. वस्तु-वास्तव ] ०क्षितिज-न. दृश्य | वाह--दा. ओहो झावास | भले [ फा. बाहू]. 
हातन अरय गोळार्धास निराळे करणारें वतुळ. -मराठी |. वाह-पु. गति. “ अधोरंभ्राचेनि वाहे । ? -ज्ञा १८.३३८, 
सहावे पुस्तक, ट. ३१४. | ल्प व्हू ] ् > ने हि! : 
:. वास्तत्रशास्त्र--न. वस्तु आणि शक्ति ` किंबा तेज यां-| वाह, वाहक_-अ. नेणारा; वाहून चणारा; हमाल, :-वि, 
षी विवरण करणारे शज: यांत उष्णता, प्रकाश, ध्वनि, | वाहणारा; वाहून नेणारा. ( समासांत ) रथ-मार-शब- वाहक, 
बीजं इ०चा समावेश होतो. -केसरी ३०.६.३६. बाहक(त्व )-न. उष्णता,:वियुतत इत्यादि वाहून नेण्याचा बे. 
“्वास्तविक--वि. १ यथाथ; पत्यक्ष; खरोखर; सत्य. Br शाक्ति-ली. उष्णता, विदयुत, इत्यादि वाहुन नेण्याचे 
द बरतुस्वितीस मा ह ० सामथ्यै, गुण. > 
१ वस्तुस्थितीस धरून; योग्य; न्याय्य; रास्त; बरोबर. ०सत्ता- क क्क... 
खी.. नित्यं रिवा सत्य तत्त्व; खरें अस्तित्व. वस्तुसत्ता पहा. अ डूळ--जी' वादळ तुफान; सोसा- 
ग. वास्तवान-प. रहिवासी; वास्तव्य करणारा; राहणारा. | ` एऐ--करि. ( प्र.) वाढणे पहा. “ जाळें वाहढणे सकस 
“ शकूळ कलेने असतोसी । वस्तींत वसतोसि वास्तबान °|. पड $ , 
अकळ जोडणे ॥ ! -दावि १७५. तिमिर 
सासरी RR वसति ् ठ निवास. २ वसतिस्थान ` वाहण, वाहाण--जी. चप्पल; पादत्राण; पादुका. "ते विंची 
राहण्याची जागा; निवास. -वि. वसतीस योग्य, अवश्य, शक्य. | सं, उपानहोः्वाहणा ] ०धर-पु. जोडे उचलणारा... “भरे 
[फू वसु=राहृणे] > .-_ | संतांचे होत। वाहणधरु 1? -ज्ञा १३.११३२. . ह 
विद वास्ता-यु. मध्यस्थी; कारण. “ तुमचे वास्ता| चाहण--न. मागे; गति; रीत. “ अनुसरले गा न 
हक करणें लाजम आहे. ' -रा २२.६१. [अरः] या वाइणी । ? -आ स्र॒गीचरित्र १. [ स. वहू ]. वाह(.हा )णी, 
घास्तु-खी.न. घर; वसतिस्थान; राहण्याची जागा. निवास- | चाहण, वाहणे-ख्लीन. १ प्रवाह; ओढा; ओषळ; लोंढा. : झग 
स्यान; गह. [ सं. वसऱ्राइणं ] सामाशब्द- °देवता-पुरुष- पडू पाहे वाहणींत । ? -दावि ७७१.*कां वसंताचिया त | 
यः? तारी Cd 00 -ज्ञा १६.१६४. २ पीक वगैरे वाहून नेण्याची क्रिया; ग. 
ग्रहदेवता. २ शेवतेची लहान प्रतिमा. ०प्रवेशा-प. नवीन वहू ] ; 
रांत रहावयास जाण्याचा विधि, समारंभ. ०विद्या-खी. शिल्प-| बघाह( हा )णी--खी. १ (छ. ) मागे; राउर 
शाल; घर बांधण्याचे शान, ज्ञान, कळा; णुढरचनाशाख्र. ०चिघान- क्रम. “ एकी घर्माचिया वाणी । गाद आदरि पाणी। ps 
न, ब वास; वास्तव्य. ` केळे वास्तुविधान एणनयनगात्रीं बसाया | १३.३३४. * म्हणोनि इया वाहणी । केली म्यां उपलवणी । 7% | 
सढें ।  -विद्ठळ, रसमंजरी ४. ०शांत, शांति-ली. नवीन घरांत १२.८५२. [ स. वहू] da 
क वेळीं करावयाचा एक विधि; नवीन शइ-|  वाहर्णे--उक्रि. . १ उचलून नेणे; एका ला ज्ञती। 
ल्न शांति, स्थानदेवतांची पजा वगैरे. ०शास्त्र-न. |दुसऱ्याजागीं नेऊन ठेवणे. “ वाहतिये वेळे जड रवाह 
"हल्यात; स्थापत्यशान्नः घर बांधण्याची कला, . विद्य. |ज्ञा १८.१८५, -एभा ३.८७.  शीतलजल कलश शी दगा 
रखदियशासत्र न. इंदर इमारती वगरे बांधण्याचे शान; स | -मोमीष्म १२.४. २ भार सहन करणे, सोसणे जनी ह 
बाजा... da , आश्रय देणे. “ गेल्या पळोनि गायी एष्ठावरि उ चाड ए 
11 ग; कडन; तृतीयाबोधक अन्यय. [अर.| -मोविराट ४.८८. ३ मनांत बाळगणे; धरणें. द र्मी! 
ह जरी वाहवे । ' -ज्ञा ४.१९५. “ वाहतसे हृद ट्राम 
लय साठी; करितां. * कित्येक पोशींश मस्ल्तीच्या |-मोमंभा २.१२. “ मरे येक त्याचा दुजा शोक a दरि): 
या र अजम राघो विठठळ यांस फिरस्ताद केळे असत. १ १७, ७ चालू ठेवणे; पुढे चालविणे ( व्य विवे बै 
ह या... ५ अपण करं; पुणेमध्ये देण, पुढे ठेवणे, उसी किरी 


चि र द - s 
* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


:“*नत्च्य्क्कककाक्नक्च्च्क्ततताच्च्च्च्च्क्च्च्च्च्च््न््न्च्त्त्त्सस्स्त्च्स्च्च्च्च्च् 
निनि यासी वाहिले होते । ' -मोकणे ४७.७६. ` वाहु 


. खुण वगैरे ) ' केकेयांचीं चाषें खंडनी , »*अन्य घनुष्यँ वाहुनी ते! 


*धारण करणे; नेसणे; वापरणे. वाहे वल्कल जटा । ? -मोरामायणे 


'बाह्मती सदेवें । जेआंलागीं । ? -त्ह १००. ४ चाळू असणे; | 


'फन्ना; वाटोळे ( धंदा, काये, व्यवहार, सेहल कौरेचा ). वाहता- 


हुनि मस्तक- | झरा पहा. वाहता रस्ता-पु. रहदारीचा रस्ता. - चाँदृती= ` 
चरणीं1 ! -मोअनु ४.५५. ६ ( शपथ) घेणे. ७ देऊन टाकणें; खरी. १ प्रारंभ; सुरुवात. २ चाल; वहिवाट; शिरस्ता;-५घात. 
स्वत्वनिवृत्ति करणे; टाकून देणें; सोडून देणे; त्याग करणें. . ८ | वाहतीकूल-खी. गर्भधारणा करण्यास योग्य अशी .खरील्ली 
काढून देणे; पुढें करणें; स्वतःजवळचें देणे. “ जामीन रहा आणि | अवस्था; सुळे व्हावयास लागण्याची अवस्था. - एकदां वाहती- 
ग्राठेंच वाहा. ? ९ चढविणे; वसविणं; सज्ज करणें ( धनुष्यास | कूस झाली म्हणजे वाटेळ तितकी सुळे होतील . ? “पावसाची वाइ- | 
> तीकुस झाली. '=पावसाळा सुरू झाला. वाहतीगंगा-खी, झलुकूल 
परिस्थिति; चाळू काम; भरभराटळेला धंदा; सुकाळ; -*चगळ; 
संपन्नता. (क्रि०चाल्णे; होणें.) वाहत्यागगत हात ुवून घे्ण;- 
अनुकूल काल असेल तों भले कार्य साधून घेणे. वाहती घार- 
१ तीक्ष्ण पाजळलेली घार (इत्याराची); याच्याउळट पडती धार्‌" २ 
वाहत असळेला, चाळू असलेला पाण्याचा प्रवाह (नदी, ओढा 
वगेरेचा ); पाणी, रस वगैरेचा पडता प्रवाह, झोत. ३. ( छ. ) 
धंद्याची, कामाची चलती, भरभराट, घाई, इुमबकरी. उदा० 
ढाइँची-धर्माची-वादाची-वाइती धार. वाहती वाट-ली..१ 
रहदारीचा रस्ता; मोकळा, बंद न केटेला. रस्ता; चाळू रस्ता: २ 
मुळें होत असलेला खरीचा गर्भाशय, कसं. ३ (ल. ) सुरवात; 
आरंभ; ओनामा ( धंदा, व्यवहार इत्यादीचा). वाहंतु(तू )क- 
'खी. रहदारी; येजा; वापर; नेआण. -पु. वाहणांरा; लाकडाची - | 
नेआण करणारा. -नखी. वाहतुकीची मजुरी. चाहतुरा-बि. - | 
वाहती; तीक्ष्ण ( शद्राची घार). वाहतं-वि. चाळ; तीक्षण; 
घारचें; उपयोगांत असलेलें ( श्न वगेरे). वाहतं बाँच-न. चाळू, 
व्यावहारिक नांव, ह: ु 
मान असणें; काये करीत राहणे ( यंतर, हत्यार, साधन ). ५ तीक | वार न होरा PT रशोनही 
असणें; उपयोग होण्याच्या स्थितींत असणे; घार असणे ( शत्र, वाहः हिद 
पन वगैरे). ६ प्राप्त होणे; चाल असणे. * रुपयांचं दीड | दौलतीची अशी वाहदीयेत. ? -रा ७.१५२. [ भर ये] 
भेर पाणी अंशो कठिण वेळा वाइली ? -ऐपो २२५. [ सं. वह]. चाहन--नः गाडी, घोडा इत्यादि वासाच शान भ 


-मोकणे ९.८. ` जो या धनुष्या वाहील शुण।? -रावि ७.५४. 
१० ( जमीन ) कसणे; लागवडीस आणणें; पेरणे; मशागत दरण. 
‹ काय जाहाले न वाहता भुई पेरिजे। ' -ज्ञा ११.१६२. ११| 


२३. “ हे विपरीताक्षिति असतीसी नवनवा गुणा बाहे। ' -मोर्मभा 
१.७३. १२ चालविणे; उपयोग करणें. “ जेती घाणे वाहती । ! 
-पाटण शिलालेख. १३ हहला करणें; चाळ करणें. “ मग तेणे 
विक्रमसेनु प्रौढवर्धनावरि सवळु वाहौनु आला। ? -पंच १ .३२, 
चिंता वाहगे-काळजी वाहणे; अस्वस्थता बाळगणे. वाहणे- 
अक्रि, १ वारा; पाणी हलणे; एका जागेवहून दुसऱ्या जागी जाणे; 
सरकणे; पुढे जाणें; गतिमान्‌ असणे ( सैन्य, पशूंची, गाड्यांची 
रांग वगैरे ). ' वाहे हिममंद स॒गंध पवन. ' -मोभीष्म ११.८७. 
२ (नाक, जण, गळते भाडे यांतून ) पाणी; पू वगेरे बाहेर येणे 
सरवे; पाझरणें; गळणें; ठिवकर्णे. ३ एका दिशेने जाणं; लांबवर 
पसरणे; रांगेने असणें ( रस्ता, किनारा, डोंगराची रांग ). * परमागु 


"बाहता झरा-री-पुञी. जिवंत्र झरा; ज्यांतून नेहमी पाणी ( समासांत). गरुडवाहनः नरवाहन; आड्वाहन; अश्ववाहन. [ स 
वाहात असते असा झरा, प्रवाह. २ चाळ माहु, वर्षाव (देणगी, वहू ] 


वाहन--न. ( को.) उखळ. [ फा. हवन; सं. वाहने १] 


खचे वगेरेचा ); चांलू पुरवठा; रेलचेल, चंगाळी. वाहतवणा-उ, चाहर--जी. पीडा; वाघा; दुःख. ' तरि आतांचि ये सहार 


$ 3 
रानांतून चालणारा, प्रवासी. “ आणि जन्मशतांचा वाहतवणा । 


| र बडा ११. ( ¢ तां 
`-ज्ञा ७.१२९. चाहत वाटोळे-न. १ जुजवी किंवा तात्पुरती | वाहरे। तुम्दौ पोंडव असा वाहिर!” -ज्ञा ११-४५४- ` आतां दे 


र्या ।? ११.६०. ०२ AISI 
ब्यवस्था, दुरुस्ती, उपाययोजना; मिखवामिख (वाद, भड) जोहरवाहर दुसरी । चैतन्या सकट । ' “ज्ञ 


र क. ;वाहाळ.- नामाला. स्‌. 
| . .रोग यासंबंधी कामचलाऊ योजना). २ आरंभ; खुरवात; चा वाहली- जी. ( को.) ओोहोळ;वा देशी त्य f 


ए लन, पुढें आलेलं क यत 
| चैत्याची ली. याच स्तूपाच्या च 
वि. १ मोकळेपणाने वावरणारे, हलणारे, फिरणारे, वागणारे; तीण कल व हो ॒ न्दा इर 
घरचे; कुशाग्र ( शक्न, बुद्धि वगैरे ). उदा० वाहती कऱ्हाड, २ जा प कोलेली आहे. ' -केसरी २२:९.३६: न 
चाळू; काये करीत असलेले; चालतं; सुरू ( काम, सदा, डी प सी. अवाह ओषपा मागे. से इं्रियांच्या 


होण्याची क्रिया ( काम, धंदा वगेरेची ). ३ सत्यानाश; पूणे नाश; 


कारखाना वगरे ). चाहता घाणा -प. चाळ असरा, उपयो 


57%, 
भसलेला तेलाच ना जेथ ठी। ? -ज्ञा. २८.४७९५. वि. 
तेलाचा घाणा. वाहता झरा, वाहती झरी वाहत | वाहवर्टी । घांवतयां शा र | 


CC-Q. Jangamwadi Math Collection, Digitized by eGangotri 


२८१२ 


न वाहन गेखेळा; धुऊन गेलेला. [सैः वहू ] === सा वाहारळ-डूळ, वादाडणे, वादाणी, वाहाजे २ 
प डन घार. २|( सामान्यतः वावटळ ) तुफान; वादळ; 
क्षप्तावात. [सं. वहू ] 
ण--ली. ९ प्रवाह; ओघ; 

-क्निया; प्रवाहाबरोबर जाण्याची क्रिया. [ सं. वहू ] 

घाहवणी--न. १ वाहाते पाणी; पाण्याची घार, 
:२ (याच्या उख्ट जिरवणी ) वाहात जाणारे पाण 
णारा प्रवाह; पाणी वाहील इतका पाऊस. [ वाहग--पाणी ] ४ 

चाहवर्ण--अक्रिः १ प्रवाहाबरोबर खालीं वाहात जाणे; 
होंढ्यांत सांपडणें; वहावटीस लागणें. २ झिरपे; पारण; थेव- 
आब गळणे, पडणें, ३ (ल.) बोलतांना विषय सोडन बोलणे; 
बहणे; भलतीकडे वळणें, घसरणे. ४ (प्रयत्न, कल्पना, योजना ) 
नेष्फळ होणं; बेत वगेरे फणे; वायां जाणें. ५ सैरावैरा जाणे; 
अल्तीकडे जाणे. “ऐसी पाचवरें जवळिक । करूनि वाहाविती 
.अभिलाषें। ? -छ ५५. [ सं. वह्‌] 

घाहचरा--वि. वाहणारा; वाहून आाण्यासारखा; अधैवट 
पातळ (सूळ, चिखल, गाळ वगैरे ); ठिसुंळ, ढिसुळ, शिथिल, 
यल्यडीत, उ्त्रिलिबीत ( शरीर ). २ (छ. ) स्वैर; विषय सोडन; 
मुहर्‍यावेगळे ( भाषण ); बेशिस्त; अनुसघानरहित ( बोलं ). 
[सः बहू] ` | 

वाहवा--उद्वा. श्याबास? भले? फार उत्तम! ( प्रइंसापर उद्भार- 
वाचक अव्यय ) -खी. प्रशंसा; वाखाणणी; स्तुति; शावासकी$ 
तारीफ. [ फा. वाइवाहू; तुळ. वै. सं. स्वाहावाटू ] चाहवाह- 
ह्वा. वाहवा पहा.“ करणी केल्यानें वदों जी वाइवाहा । '-दावि 
१९६. j 
वाहदविणे-सक्रि. घालवून देण; मोडणे; घालविणे. ‹ कां धमे 
ब्यथै तुवां, गांजुनि हा निरपराध वाहविला । ? -सोआदि २.३. 


“परकरग स्वकटऩ सपि महायशासि वाइवितें। ?-मोवन १२. | ओघ; क्म. “ घ्यावें त्याचे 


ev, 


== दारक इ, वाहाडणे,वादाणी, वादय चाहाडण, याहाणी, चाहाणें, बाहन 


वाहार, वाहाळ, वादावर, याहाचटळ, वाहाबण, वाहा. 
वणी, वाहावण, वाहावरा--वाहटळ, वाहडणें इ० पटह 
होंडा, २ वहात जाण्याची| वाहाण- खी. (भ्र.) वहाण पहा. चसेपादुका; पादबाण, 
जोडा. ' जयाची वाहाणा । "चिंतामणि खेबणा । २-क्र ५२, [ई 
प्रवाह, | उपानह] ०घर-वि. पादुकाधारक. “ थापटे मळिवंटें । वाहाणपह 
पाणी; जोरानें वाह- दीवरें । ? -शिछ ३५३. : 


वाहाण--ली. ओढा; नाला; ओहोळ. [ सं. बहू] 
वाहातिक--खी. वाहतुक पह. 
वाहारी--खी. ( खा. ) सून.“ माही वाहारी शुनाची आहे.' 


[ स. वधू ] व 


वाहाळ, वाहाळी--(राजा.) (प्र.) वहाळ पहा, 


“ #ेष्सेयांची चिखल वाहाळ । ! -भाए ३९६. वाहाळ मानिजे 
जर्गे। ? -दा १.४.१४. र १ 


वाहाळ--वि. लागवड केलेली; वहित. [ सं. बहू ] 
वाह्दाळी--ली. शिकार. -दार. 


वाहिद, घाहेद्‌--वि. एक; एकटा. -मराठी सहदे पुस्तक 


पृ. २१६. [ भर. वाहिंद ] 


चाहिनी--खी. एतना; सेना; सैन्य. [स.] ०पति-' 
सेनापति. “ ते देखोनि घाहिनीपती । ? -रावि २७.३०. 

घाहिळा--वि. वेगळा; निराळा; यक्‌; वायला पहा. 
‹ तरि झडझडोनि वाहिला निघ । › “ज्ञा ९.५१६. [ स. व्यव 
हित+ल ] द 

बाहिळा--प॒. गोंपळा; पोइणाऱ्याची सांगाडी. [ स. व) 

वाहिळे--प्र. वहिले. पहा. 

वाहि(ही)चा--पुखी. शेताची लांगवड; वहिवाट; कारा" 

वांही--खी. १ ( ना.) नाला; ओढा. २ मागे; रीत; 
3 देणेचि नाहीं । येचि वाही देखतर्सो । 


-दुगा ३६७. ३ दोताची मशागत; ओताची पाळी; लागवड, 


बाहळ, वाहाळ--प. ओढा; नाछा; ओहोळ, ' वाहळ | “वि. १ वाहून नेणारा; उचलून नेणारा; जो वाहतो, नेती -' 


बोळ दरे द्रुटे। ? -मुवन ७,१४४. [ सं. वहू ] 
बाद्दळी-ली. (राजा. ) ओघळ; ओढा; नाला; पर्‍्ह्या; 


- ` वाददळी--ली. तेरड्याची एक जात. [ स. वहू] 


` चाहा--खी. वात्रद. ‹ वाजेखचे कागद वाहा व रोशनाई|[ अर. वाही ] 


-कौरे खने, ? -वाडवाबा ३.३२०. [फा.]- 
वाह्षाकविद्या--सी. (१) वाहकविद्या; चाघुकस्वाराची 


“बाहूनविद्या, ' तळवागेवर व्रागे निर्वाळिला । वाहाकविद्ये वहिला । ? 


“सिद १०००, [सु, वाहकविद्या] 


२ वाहणारा. ' दक्षिणवाही. ? [ सं. वहू ] 
वाही--वि. खोटे; निष्प्रमाण; असत्य; वेडगळ, 


खचित 
(रडी अलाहिदा राहिल्याने तीक किंवा वाही वतैमान दै र 


समजल्यावर मागाहून विनंति लिहिण्यांत येईल. 
नेणारा 
. वाहीक--वि. नेणारा; वाहणारा; वाहून? उच 
[ सं. बहू ]. । ; 
चाहीत-वि. वदीत पहा, लागवड केळेली. ' हान] 
चाहीन--न, ( कों. ) उखळ. वाहन पहा" पक्त 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाहीम Re २८१३ 0010 याह 0 न घाळणे 


>>> त माम डे. * जे ५-० ०-5 ७ 5. 
बाहीम- त्रि. खोटें. जेथें द्विजावांचुनि देव नाहीं । वाहीम जातिवाह्य. ३ ( छ. ) वेकार; प्रचारातून गेळेली ( चाल, रीत, 
वाटे नवयौवना ही । ' -वामन विराट १.३९. प्रात, नियम ). [वाळणेन्टाकणे] चाळी ख-चाळींत-घाळणे- 
चाही. नांगर, रहाट वगैरे ओढणारे जनावर; ओढ. | डाऋणे-जातिवाह्य करणे; जातिश्र् करणे. चाळींत-चाळीस- 
कामाचे, ओझ्याचें जनावर. [ स. वहू ] पडणै-जातिबाह्य, भ्रष्ट होणे. 
बाहीयात, वाह्यात -वि. (ना.) ब्रात्य; खोडकर; चास | वाळ--खी. १ मासे मारण्याकरितां तयार केळेली जागा. 
दायक. [ अर. वाहियात ] २ ( गों. ) ओढा. [ वहाळ, ओहोळ ] 
: चाहीळ, वाहेळ--ली. १ मशागत; लागवड; नांगरट वगेरे| घाळइ--लीं. ( कु. ) खडपांत राहणारा चपट्या जातीचा 
शेतकाम. -न. २ पोकळ नारळ; वांझा नारळ. दे पोहणा- मासा. , 
ऱ्याची सांगड. बाळका, चाळकुजा-कुडा-कुडा-_वि. १ कोरडा; शुष्क; 
वाहुटळ, वाइडूळ-_खी. वावटळ पहा, “ गजहरनरशर नीरस; रुक्ष; सुका; सुकट, २ किडकिडीत; बारीक; कृश; रोडका; 
ततिस वाहुटळ लाजो ।-? -मोभीष्म. ३.६०. काटकुळा. [ वाळणें ] | 
बाहुटा-पु. ( व. ) सुलाची हातांतील वाक. [ बाहु ] चाळकी--खी. वाळुकाचा वेल. 
वाहुटी--ली. वहिवाट पहा. [ वाहणे ] वाळखो-प. (व. ) वेळ. कहा ५२.१. 
वाहुदार--पु. जमीन कसणारा. ` वाहुदारारनी जमीनीचे| वाळगण--भक्रि. शिजवितांना, भाजतांना लागणें; करपट 
उत्पन्न देऊ नये.  -के १६.४.३०. घाण यावयाजोगें होणे; करपणें; जळणें. [ सं. जवळ; शु. बळणेर्‌ 
वाहेर--पु. खवळ्या मासा. -वद्लापूर १३२. . जळणे ] वाळगष्ठाण-खी. करपट दुधाची घाण. 
घाहो--पु. १ मशागत; लागवड. ' पैं प्रतिवषी क्षेत्र पेरिजे।| वबाळजञ, चाळुंज--खीपु. एक झाड. 
पिके तरी वाहो चुबगिजे।? -ज्ञा १०.५५. २ प्रवाह, ओघ;| वाळंजी--ली. विन खवल्याचा मासा. -बदलापूर, 
धार. ' स्वम्नतीति धारेचा वाह । करील तैसे । ' ज्ञा १५.२६४.| वाळरी--खी. ( गो. ) वाळवी. कड न 
| रूढि प्रघात; गति. ` चालीचाचि वाहो बहुतेक । ' -तुगा| घाळण-ली. ( इ. ) १ भातांदून पैज काढण्या र 
९३१. [ सं. वहू्वाहणें ] . | २ भातांतून पेज काढण्याचे मांडे. चाळणी शीत-न. ( क. ) 
वाहोळ-की-दारी--खी. लागवड; शेतकाम; शेतीची | पेज काढलेला भात. वाळवण-खी. (कु. ) पेज काढण्या- 
मशागत. ( क्रि० करणे; चालवणे; वाहणे ). - वि. लागवडीची; lib तपेल्याच्या तोंडावर लावावयाची मूठ भस- 
बदीत, नांगरटीची; व्हे ती. [ सं. वहू वबाहोळकर- लेली व्यि डर 
दड Pro हू ] बाहो बि, १ इ, नर होते; रक्ष होण! र 
Fhe ,|रक्त इत्यादि आदून आगरेतारहित होणे. २ कृ होणें; रोडणे; 
चाहा -वि. उचलून नेण्यास शक्य, योग्य, आवश्‍यक; रक्त इत्य व 
डा हद रोडावणे; क्षीण होणे. [ सं. ज्वल्‌ ] वाळवण-न. वाळण्यासाठीं. 
नेण्या-आणण्यास सोईचे. [ सं. वहू ] १ बहान घातलळें धान्य. २ वाळल्यामुळें कमी होणारा अंश 
वाह्या, वाह्याची अवटी-वाया, वायाची अवटी पहा, | उन्दपिः ३ -( बर.) उपाशी रहण. वाळवणे -विणे- सति, 
चाळ--ची. (क) इंडीत ठावावयाची एक |` चा -सकिः खिळा सप येऊं नये म्हून वळ- 
वाळ--न. पुच्छ; शेपूट; देपरीचे केस. “ वाजीवाळ धवळ र ल. [गङ्ग ] र 
आनथ दाखवी डोळ ” इनार वाळणे--उकि- १ बज्यै करगे; टाकणे; त्याग करणे. * वस्तु 
'न. बालाम्; केसाचें टोंक,  चिरकें वाळाम्न तें ही प्रकाशी । पष वाढि । असे राति दुषण वजे । १ हा ११.९४२ 
घाळ--खी. १ प्रचारांतून जाण्याची क्रिया; चलनातून जाणें व २ वाढीत टाके} बहिष्कार घालणें, टाकगे. “सी रें 
(बाणे). (क्रि० पाडणे; पडणे ). २ जातिबहिष्कार, जातिबाह्यता; | ` * रेकळो । तुझ्या. दशने होईन काळी । मंग हे वाळी' 
समाजभष्ता,. जातिभश्‍ता. ( क्रि० काढणे; निघणे; पाडणे; घालणे; is / "तुगा १२९. ' कुळें वाळिती जातित्जते ।' * 
_ पणे). ३ नाश; कुजकेपणा; जीणेता; म यी र का ३.८७. ३ वजा करगे; परत करणे; निकालात काढणे, 
| ` ९; असणें). ७ लोप; प्रचारांतून जाणें; रद. -वि. १ ‹ तसलमात ठाकून वाळणे: ? -(बडोदें) खानगीखाते पू. १५६० 
`सा; नाचलाळ; अव्यवहारित; बंद पडळेडे ( नाणें वरे). ७ 
शको, ६. ५३ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


बाळती. २८१४ प्‌ 
E (गो.) वाळो. वाळाकरू-वि. वाळे घातलेला; दहन, 
खच पडली रक्कम सदि करणे-घेणे-देर्ग-|' तो वाळा कसंवाछ 1. लाल्दाठु ` दिसे । ? शिश ३०४ 
जलाने १५४. [वळण] चा » वाळ्याचा तांब्या-पु. ज्याच्या खालीं वाटोळे स्वतंञ बृह 
वळता. करणे डा बौ--वाळवी पहा. न ( वेठक्र ) वसविळेले असतें असा तांब्या. | स 
कक १ चांचड; एक प्रकारची तांबड्या सुंग्यांची वाळांव--प. एक सुर्लींचा खेळ.“-मखेपु ३३७. ॅ 
जात. २ वाळंवी; उघईे. ताळ: MO (गो: ताख- वार्‍याच्या दिसेन 2 
.. वाळय--प. एक जातीचा मासा. वाळदै पहा. वाळ्यिणे--सकि. (नाविक) वाऱ्याच्या दिशेने चालविणे; 
` वाळवंर-ठ, वाळवट--न. वाळुंचे मैदान, रण. चाळ | वाऱ्यात ठेवणें. ( गखबत )..[चळणें ] र क र 
चर-वि. वाळुयुक्त; वाळूचे} वाळमिश्रित. [ सं. वाक ]|' चाळी खी. १ वाळी; नाकातील किंवा कानांतीछ' एकः 
चाळसर-वि. वाळकायुक्त; वाळुमिश्रित (जमीन, जागा); रेताड. | सोन्याच्या तारेचें भूषण; . सुकले; (ङ. ) नथ. २ वेल्योंडी 
वाळसरा-ए वाळवंट; वाळूची जमीन. ` तेथें जांबुळबुडी नांवाची वेल. [ वाळा ] ` 1 उनि 
वाळसरा असे । ' -पंच ४.१. [वाळु] i वाळुब(चं )र-न,| दाळीत--न. जातिवहिष्कार-स्थिति व क्रिया; जातिम्रधवा; 
वाळवंट पहा. “ मग हीवें पीटों देइजें वाळुवंटी .। मंदाकिनींचा । | ज[तिबदिष्कृति. उपयोगः-एखाद्यांवर वाळीत टाकणें; -ला वाळीत . 
जहि ७९० ज घालणें; -वर वाळीत पडणें-थेणें; -ची वाळीत निघर्णे-काढणे. 
<< वाळवट--न. (व. ) घोड्याच्या किवा जनावर'च्या च|. बहिष्कृत; जातित्रष्; जातिवाह्य.. [ वाळणे] शपतः 
केळेछे चर्‍हाट. [ वाळ=्पुच्छ; केंस ] बहिष्कारपत्र, ळय ज्य 


वाळवत--न. (कों.) केळीचे वाळलेळें पान. [वाळर्ण+पत्र) वालू(ळू क-न. १ एक उरस्यो बको; मरो 
काकडी. २ आवाद: [ सं. वाळक ] स्ह० वाळकाची चोरी झाणि 


वाळवांगी--ली. वेलवांगी पहा. Si 
स्री. १ लांकूड खाणारा एक किडा; उथई. २ BIR 

र बोरे Ss ज्यायुळें दिसावयास ुक्यांचा मारछदान अपराधास हलकी कि ८ अकी 
छागे असा रोग कीड, कसर. ३ (ल.) चिता, काळजी, भीति | >. वाळ( ळू )ज- लए. एक झाड. वाळुंजीचे शाडः, | (३ 
व्येरे शरीर इतत होण्यास कारणीभूत होणारी गोष्ट, “ चिंता या| वाळू--जरी. १ पुळण; बारीक रेती. . २ ककर वारक 
वाळविला.पाळूनि तुम्ही स्वदेह तरु वाळविछा ।  -मोकृष्ण ४५. | खड्यांची रेती; जाड रेती. 'जमविला पैका जसा वाळुवा नदीच्या. 
८. “ तिकडच्या जिवाला वाळवी लागली. ? -निचं १३९.|-पला ६८. [ सं. वाळका; प्रा. बा्आ; शुः वाळू; हि. वाहू ] 
वाळवेणं-अक्रि, ( कों.) वाळवी.ठागणे. , (वाग्र.) वाळूची भित-खी. न टिकणारी गोष्ट. चाळूत- 
-चाळशिगटी--खी. शिंगटी माशाची एक जात. वाळूवर-वाळूमध्य सुतणे-निरथेक गोष्ट करगे; निष्फळ क", 
'  बाळा--प. एक सुगंधि मुळ्यांचें गवत; .या गवताच्या | वाळू--खी. वाळवी पहा. टे! ग 
मुळ्या; खस. [ सं. वस्छर, वाल; हिं. सुगेधवाला; गु. वालो; का.| „ चाळ--ख्री. ( गो.) जेवणी. ` हम; 
बाढदेवछ ते. वादिवे ] चाळागीर-वि.बाळ्याचे. 'वाळागीर/ वाळेरूं, वाळेख, बाळो-न. (गो..) वा 
पडदे आणवा. ? -पडा ४.२२. पहा. ` ग 

<बाळा--यु. १ पायांतील एक दागिना; पदभूषण, ' ते वाढ | वाळोय--खी. (गो. ) वाळवी पहा... म 
हे तुचढेत वाळे । ' -सारह २.७२. २ हातांत घाछावयाचा| वाक्षण--खी. (गो.) लज्जा... ` ˆ `` + 
एक दागिना; कडे; ल्हान कडे. "नांतर सोनूबाई हातीं कथळाचा|  चि--१ शब्दाच्या पुवी लागणारा एक उपसगे. हा (न लता 
वाळा.” ३. कड; वल्य; वाटोळी कडी; भांड्याच्या भोंवतीं अस- | वियोग, असंधान (उदा ० विगत, विषटन:)? (अ) पाडू भेद 
केझ:फगीर कंगोरा; तांब्या, चंबू वरेचा फुगीर भाग. ४ सापाच्या | प्रातिकूल्य ( उदा० विसदृश, विमनस्क); (३) जाति, ` 
सरी भि हरणा. नय निवद, ७ चोका (ति), (इ) वेक) न (उत जाब मर 
तुकडे. ६ एखाद्या कड्याने वरे र्र Dn ngs लेन 0 ल्य विनिपारत 
बळी ग्रांठ.. ८ सामान्यत. डड वारोळा डाग. .७ वळ; | निरथैकहि जोडतात. ३ वेसिध्यः आधिक्य ( सुटो ५ 
दुयाच्या णावर कढई बिषयलाई ० विदित), * विनिम झाकण अशते। “लाम” र 

oC अ ण्यासाठी केछेला वाटोळा उंच. ( नवनीत पृ..१३३ ). .[ सं. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ळा (ग्बत) 


4. 


Fe] 


हि MR . रे 


! .. दिपु. १ पक्षी; खग; गरुड. 'उदा० विपति.` * इच्छी | आघीन असणे; त्याचा गुलाम असणें. २ ( प्रेम किवा 
कुलहित नांग वि भाग न अपूनि संधि करवीना। ' -मोउद्योग | कृपा यानीं ) खुषीचा गुलाम बनणे, असणे. चिकंत-ता-क्रिवि. 
३.४१... सं.] व ` _ , मोलाने; विक्रीत; पैसा दउ.न (:क्रि० घेणे; मिळणे; देणे.) [विकणे ] 
. ¦ द्यि“ संक्षेप ) १ विनंति. २विशेष. ३ विद्यमाने. ४ (वाप्र ) विकत घेणे-१ खरेदी करणें; मोलाने घेणे. २ (लैः) 
-ेद्यमानः  . . | प्रेमाने किंवा उपकाराने एखाद्यास गुलाम करणे, “ रामः म्हणे 
सांधों त्वां वांचविछें, घेतलें विकत मातें । ' .-मोवन ११:१३०. 
२ ( एखादा अनथे ) सुद्दाम आपणावर ओढून आणणें. “सावे 
“> चिकट--वि. १ मोठें; प्रचंड, २ भयंकर, भयानक; भय- रे कां घेसी मंदा खळनायका विकत मरण। ? -मोविराट ४.४४. 
- वाक स्वरूपाचा. “ विकट देऊनियां' हांक । वेगीं सन्मुख ||(वा्र.) विकतआळ-विकत खरूज पहा. कज्जा, विकता 
:ज्लोटळा1.? -एरुस्व १२.१३३. २ छिन्नः मोडलेला. “ तोचि | कड्जा-कलळागत-कुरापत-पुखी. आपल्या द्वन, मूखे- 


"बिद्यमान.  . र 
?."चिइने--क्रिवि. ( खा. ) पाहून. ‹ रामानें तिमा वोरॉहाने 
' च पोडळं विइने तिथिळ... ' “भिष्ठी २७. [ सं. वीक्ष ] 


सहलाझुन साचार । विकटवाहो । ? -कथा ३.१७.१९. -दावि पणाने आपणावर ओढून घेतलें भांडण, लचांड; न्संता उप- 
3२९३. ३ हिडीस रंवरूपाये; कुरुप, “ पूजिती विकट दोंद । | यापः ऽखरूज-खोकळा, विकता खोकला-य. स्वतःच्या 
- पु सोंड गजाची 1.? -तुगा ४१६; -श्ञा १ १.१३९. ® विरुद्धः | पेशानी, कृतीनीं, ओढून घेतलेला त्रास, लचांड. °घोर-पाप- 
“चित्र; अघटित. ` क्षीराव्धीं काळकूट । हें येकि परीचे विकट! पीडा-फजिती-मौत-रोग-लचांड-विप्ञथां-उनसी, 
स ७,२८६. ५ ( गो.) अशुभ अमंगल. ( बोलणे, करणे, |( सामान्य अर्थाने ) विकत खोकला; आपणच सतर se 
' कणे ). ६ कंटाळवाणे. ° सारखे सुख मचुष्यास विकट वाटते. ) | इन तेले संकटे, चास इ०. “ हे पाहून शेटजी सिऊन जाऊन 
i लोहोकरेकृत ) विसांवा ए. ४४. [ सं.] विकटांत अध्य- आपल्या अंगावर घेतलेले विकत श्राद्ध राङून देतील अंसं 
' ययन, विकटोपर्यत अध्ययन-ज्ञान-न. १ देवपूजेच्या आर वास्‌ बाउले. '-दि ४.५०. विकतशचाद् घेऊन सल 
जीद, ° र्कत कपिलो गजकोकः । टंबोदरथ विकटो | करण-( शताची उत्तरक्रिया, pres च 
: विघराजो गणाधिपः । हा डोक सुद्धां * विकटो ? पयेतच म्हणजे कान का चेळेपुरदा वारय ६ ब, आगीत बसण 
>अधैवट यणे, २ (लः ) अगदींच थोडे, अपुरे अध्ययन, शन rt भकस त पावित १-विकत पहा; २ विक- 
£ अंबेपणा. ' घामिक व सामाजिक विषयासंवंधाने आमच्या |०तटा-इ क पकी wR 
' छोकाचे ज्ञान विकटोपर्यंत जाऊन थडकळें होतें. ? “आगरकर, णारा. -पाटण bon Bt न) Sr 
:कटोपशा्मी-ि. मह दगड; ग्या ( विद्याथी, मागूस ).|इलाचिन हाजा । न 


भू 


क्र ; चिक चेतहेला. “शुर विकताइँच्या 
र्र _ चिं लंक षण. ६ आतां असो १४७. ताईचा वि. विकत विक क वि 

किकी. नाय, ड [ना प ळव आयात अ मिच 

ह आठ, ७ (ल. वत चान्य,' अन रोजच्या झनयर, चरा Ms हल्क लना 

'नसंढळा. ' विकणास कण निधनास घन. ' [ सं.] विकणवा- wma मनुष्य. [ विकणे] विकाऊ 

पि चार्या कण ` नसहेला (“शेतकरी ); “विकणे. केवळ वित घेऊन निर्वाह करणारा महुष्य चे. विकणारा; 

“वि. धान्याचा कणहि जवळ बि. वित्रीस ठेवळेळा; विकणाऊ पहा. चिक्या-वि. न रा; 
विक्रेता. ( समासांत ) ताक-तूप-दृघ-पान-विक्या. द 

मची वद्नामी; निंदा; एखाद्याविषयी वाइट 

बोलणें. [ सं. वि4कथन ] 


६ 


£ 
क 


>+ मुग फिटे दुःखाचा ठावो । तंव राही रात्रीदिवो । विकार 
"छा रावो । जया परी ।.!-ज्ञा.१८.५०४. 
१” विकणे--सक्रि. मोळ घेऊन देणे; विय करो किमत 
pads की नह हि होस विकंपित-वि. कापणारा; जलद क्षोभ पावणारा. [ सं. 
'-गा ताता । ? -कथा १.५.१७१. “कि. १ क र | ह ह न) 

!दिला जाणें; विनिमय होणें; २ (छ.) पटणे; मान्य हॉ"? यज आ वील १ विकार; बदल. २ (च्याः) गणांचा 
ब योग्य म्हणून चालणे. एय तुमच शादणपण विकणार नाही| पहिल्या गणाचे म हे वकण आहे. [ सं. ] विक 
"(इः विनो आ. विक स्ह पिकेल तं निकेल. विक | क. १ विर पावणे; झोमणे, * चेरी ते. झप जे! 
"'णाड-वि, विकावयास ठेवलेला, मांडलेला, पुंढे केलेला; विकाऊ, वी ६ सा २-२४३-९९ बिष 
` घिकणी-सीः वियः विक्री “युद म्हणे तिसा पासौनि विक |" सोडणे, * ज्याचे हृदर्यीचे न विकरे व्यान? “एसा ३, 
करिते युयं । ' -खिपु २.४५.३३. विकलेला असणे-१ इणे; मोडणे | 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विकरणे २८१६ ` 
, -सक्रि, विकार करणे; विकरविण. ˆ प्रथम माया जीवातें एकापेक्षा अधिक रूपाचा किवा नियमांचा स्वीकार. [३] 
अक _चतिसूत्रे १९. [सं. विग विकरवर्णे-विणे-कि. | ०घाळणे-संशय उत्पन्न करण; वितुष्ट, विघाड आणणे, ¦ आयुर 

हर ज करणे, ° परी मनोधयु न लोटे । विकरविलाही । ? | तेथे रत होतें चित्त । त्यांत विकल्प घाला हुंबा। 
-ज्ञा २,४१. “ आपण विकरे आनजीवातें विकरब्नि । ? -चसिंसूत्रे विकसण-- अन्ति. उमलण; उकलण; खुलणे; फुलण [स 
३९. प विकसन ] विकसन-न. उमळण्याचा व्यापार. [स. ] विक 
विक्रेतरि. विखरगे; पसरणे. * मज पासौनि जाणावें |खित-वि. उमललेलं ्फुद्टित. * विकसित लोचनपंडज ज्याचे 
विकरळें असे। !- माझा ७.५२. ` विकररेंपणाचं आठांगुळे केळं ॥? जननी म्हणे हं चिपडं । '-मध्व. [स] ०ष्टि-सी. (नृत्य) वरच्या 
-हिशु ९०. [ सं. विनू] पापण्या वर व खालच्या खालीं ठेवणं व बाहुल्या स्थिर ठेव, 

 चिकरा-री--पुखी. १ विक्री; विकण्याची क्रिया. ( क्रि० (गवे, राग, क्रूरपणा इ०चा दरक हा अभिनय आहे. [सं.] 

करणे; मांडणे ). “ शरीर तुला अपिछें प्रचित पहा, कर याचा चिकळ--वि. विकल पहा. १ दुःखित; गालितगान्न, परम 
विकरा 1? -होला ९९. “ स्वहस्तें- गोणी उसपोनि हाते । विकळ मी तूं या स्ती ही उडाल्या । ! -वामन, भामाविला 
मिरच्या विक्री मांडिली तथे 1? २ विकलेपणा; विकलेली |( नवनीत पृ. ९९ ). २ विसकरलेला; अस्ताव्यस्त. | विव 


स्थिति. ३ विक्रीचे उत्पन्न. [ सं. विऋ्री-क्य ] देखोनि दळभार । मागधवीरीं केला मार । ? -एरुस्व १०.४२. 
विकराळ-ळ--वि. भयंकर; भयानक; हिडीस; विक्राळ. | ३ अधू; व्यंग. ‹ वाण खोंचला अति निशुती । विकळ गेला दोही 
[ सं. विञकराळ ] हाती । ' -एरुस्व ११.४४. ४ होन दशा पावलेला; इतबुद्ध; अस- 
विकतेन--प॒. सूये. [ सं. ] हाय्य. ' निज मंडपीं शिद्युपाळ । करीत होता गदारोळ । भीमढी 
विकतेन--न. (संगीत) आकर्षण करून ताणलेली तार घेऊन गेला गोपाळ । ऐकोन विकळ पडियेला । ? -एरुस्व १२.१. 
तिच्या पहिल्या जागेवर आणणें. . __ |५ विव्हळ; दुःखी. ` लिंग देखिल सुमीवर । मर्नी विकळ जाइल।' 
विकृषेण--न. १ ओढणे. [सं. वि+क्मेण ] चिकषित-|-युच ६.१८३. ६ निस्तेज; निःसत्व, “ विकळ करि शिखंडीत 
वि. ओढळेला. युरुपुत ... । › -मोभीष्म ८.२१. ७ उलट; विपरीत. ' तंव गर 


विकळ--वि. १ असमर्थं; अधू; हीन; मोडलेला; विकृत; | नव्हता सानुकूळ । म्हणोनि तव बुद्धि विकळ । › -शनि ३७१. ६ 
विरूपः क्षीण; वयेगयुक्त ( अवयव, इंद्रिय, मनुष्य ). २ विव्हल; | उणाख; अपूण. ' जो साम्यचि परी विकळ । तो दंत, नळे 
शोक्यु्त, ३ अपुरं; असंपूणे; साधनाभावीं हीन दशेस पोंचहेछे | निर्मळ । ? -विपू ७.३३. ९ अमेळ; संवंधद्युन्य; विसंगत. “आतां 
(काम, व्यबहार ). विकळ पहा. [सं.] ०ता-खी. १ वैकल्य; जाहल्या भरमहत । जैसें पिशाचाचे चित्त । मग इंद्रियांचे चेछि। 
न्यूनत्व. २ ( संगीत) गाण्यांत कमजास्त श्रुति लावणें. [ सं. ]| विकळु दिसे। › -ज्ञा ५.५७. १० जड; अस्पष्ट. * ययाती म्ह 
' विकळांग-वि. १ विकृत; व्यंग शरीराचा; एखादे इंत्रिय किंवा | वाचा विकळ । सांगो जातां होतसे । › -युआदि २०.1३९. [९ 
अवयव अधू, च्यून असढेला २ (ल. ) अपुरा; उणीव असलेला; | विकल ] विकळणे-अक्रि. ( वॉ.) १ बुद्धीची ग्राहकशक्ति जा, 
अपूण. [सं. विङल+अंग ] विकलेंद्रिय-वि. एखाद्या इंद्रियाने | ष्ट होगे (वाक्य, विकार इ०सुळें ). “ साधक आकरं विकळे। 
- अणा; ब्येग'इंद्रिय असलेला. [ स. विकल-इंद्रिय ] -एमा २०,२०२. २ बारगळणे; भ्रम होणे; वेड्यासारखे, 

विकळा--जी. १ कलेचा ( चेद्रविबाच्या एकबोड्यांचा ) सारखे चाळे करणे; वडबडण ( विशेषतः म्हाताऱ्याने, व्हा 
साठावा अंश, २ एक वेळाचे परिमाण; अर्धी काष्टा. ३ बु-|सुळाने ). “तो म्हातारा अडीकडे विकळला, त्याबरोबर स 
| ce Po हाडा, [स] कशास बोलतां | ३ अतिशय विकल, जेर होणें ( उष्णतेने, अशा | 

इप पु. द्‌; फरक, , सत्ये * = च ०ता-*'. 
प, धष मको दोशी | नाले क (दव, ताझ, दर्ही). [च्छ] “ता; 
विरुद्ध, प्रतिकूळ, भिन्न मत. ४ अंदेशा; कृत 
हा इ तके, विचार. ' तैस सांडिछे अशे 
क ८८. ६से सहारा. री कळमति 
पातळा थोर1? ७ (-अव. ) विचार; कल्पना; ड सल । यल राहिळा |.” बि: ब्याच्य स्तेज; फिकट ( वग, 
“झोन, संकरप विव्य दोचे ? तक. ८ भम. [आली आहे असा. चिकळा-वि. विवरणे; निस्तेज? 
FRO कक सुद २२... न्या, ) चेहरा ). [ विञकळा ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6७81५०४ 


विकळी - २८१७ विकृत 
त्त्च्च्च्च्च्त्त्त्त्त्च्च्च्कि्च्च्च्चित्तत्न्त्च्क्््चक्कक्क्क्क््क्क्क्क्क््् 


विकळा-_क्रि. विकला पहा. ). (इ.) एन्दोल्यूशन. [ सं. ] विकासित-वि. उमेलछेला; मेलेला; 
चिकळाप--जी. (गो. ) हातवारे; विलाप; शारीरिक|उकलळेला; विक्रसित. [सं. ] विकासी-वि. प्रफुद्चित करणारे दिवा 


हाळअपेश. होणारें. “ सूयै-चद्रविकासी कमल. * [ सं. ] 
विकळी, विकळूत--खी. चिळस; किळस; शिसारी. विकिर--पु. श्राद्धविर्धीत ब्ररह्मणभोजनानंतर पिंडदानाच्या 
(क्रि० येणे). ह र वेळीं ब्राह्मणांच्या उच्छिष्ट पात्राजवळ प्रासमात्र बलि देतात तो. 
विकार. १ विकृति; बदल; स्थित्यंतर; पदार्थाचे रूपां- 


“ ज्ञैसे न करितां विबिरदान। पितृपिंडास होय विघ्न |? -कथा १. 
तर किवा बदललेले रूप. “ दहीं हा दुधाचा विकार. वाफ, गारा |१.५०. विकीर पहा. [ सं. विग] विवि.रण-न. १ पसरणे; 


हा जलाचा विकार. सुवर्णाचा विकार अळंकार. सृत्तिकेचा विकार |विखरणे. २ फैलाबणे. [ सं. वि+क ] दिकिरणे-क्रि. १ पसरणे; 
घट. ? ३ दुखणे; व्याधि; रोग; अस्वास्थ्य. ३ भावः उत्थित |विखरणं. २ उडविणे; फॅकणे. [ सं. विकरण] 
भावना ( कामक्रोधादि ) ; छुव्य मनोबृत्ति; जीव,ची स्वाभाविक, | विव्हीर--पु. १ प्रसरण; पसरणे. २ विकीरपिंड, विकिरान्न 
निक्षल स्थिति जाऊन आलेला कललाहि क्षोभ. ' काम-ऋरोध-लोम-|पहा. ३ विकिर पहा. [ सं. विन] ०पिंड-पु.” १ धशः 
मोइ-विकार, मनोविकार.” “ तिहीं विरकतीचि ज्वाळा घेतली । दृष्ट्या प्रत्यक्ष पिंडदान करण्याचा अधिकार ज्यांना पोचत नाहीं 
ठंब विकारांची ईंघनें पळिपलीं ।-ज्ञा ४.१२१. ४ विनाश, “रहम |अशा असंस्कृत सृत पितरांस उद्देशून थद्धी विकिरिढेली भाताची 
याचा देत भवानी इुँदर। अंशे विकार आणियेळा । ' -ब १२८. | शिथिळ मूठ, विकिर पहा. २ ( निंदार्थी) विकृत, कुरूप सूळ. ( सं. 
- ५. विस्तार. -हंको ५.१३८. ६ भेद; रिरिनिराळा प्रकार. |विकिरिञपिंड ] ०दत-क्रिवि. १ विक्र्टेल्या भाताच्या मुठी- 
“आणि विकारांची ज वारी । ते विपरीत ज्ञानाची परी। ' -ज्ञा सारखा, सुठीप्रमाणे. २ (छल.) अनादरानें; उपेक्षापूवक. [ विकिर+- 
. १५,५२१. ७ परिणाम. -ज्ञा १७.५९. [सं.] विकारक, वत] विकीराज्न-न. विकीरपिड. अथे १ पहा. [विकिर 
` विकारी-वि. (रसा. शाप.) विकार करणारा. १ रासायनिक | विकीरण-न. १ पसरणे; विखरणः पांगापांग. २ (शाप. ) 
क्रिया घडवून आणणारा; (ई) अँक्टिनिक. २ ( तके. ) ज्यांची विकिरण करणे; एथक्करण. दाऽ प्रकाशविकीरण, [सैः] विकीणे- 
किया दुसऱ्यावर ला प ण विकुंचित( करण )--न. (नृत्य ) डावा हात आकुंचित 
रणे-अक्रि. आकाराला येण; भिन्नरूप धारण करणे; विकासण. च इंष्यासंमोर भा 
' ‹ आतां वस्तुजातचि आघवे । मजपासूनि जाणावें । विकारर क क व उजवा हात नाकाच्या दंड पून 
असे । २-ज्ञा ७.५२. चिकारवर्णे-सक्रि. विकारवश.करे. "बहु तगत es तलाठ वालजं 
प्रकारें विकारवावें, चित्त तयाचे तपोवित्त हळु जपुनि घ्यावं) | _ विकरण नप तिथी । चह अश्वांची शके 
ऱ्य रिन्न २१ चिकारी-५. साठ संवत्सरांपेदी तेही : | शरं तो सारथी । केला यमाचा अ चहू 
"असत, शुकचरित्र २१. चिका , ( रोगाने | निश्चिती । करूनि सूमि विखुरडी । ! -ज १८.९३. विकरणे, 
सावा संवत्सर. -विः विकारयुक्ते, दुखणेकरी; आजारी; ( रोगा ३ दिम] 
किंवा मानसिक क्षोभानें ) पीडिळेला. ३ विकार र hen ) न, (नृत्य ) खालचा ओठ वळविणे, 
मा , ५ नाशवंत. [विकार ]| ` चिदूणन। य 
EF \ स न ess योग्य, शक्य, |हा अभिनय वेदना, मत्सर, अपमान, जाळत वगेरे दाखवितांना 
_चिकाये-वि. रूपांतर किंवा बद कें करतात. [ सं. ] विकूणित( नासिका )-ली. ( (ण 
हः, क इ० [ सं. प मळतीच वेळ; विलंब. [स.] |उड्या संकुचित करणे. हा अभिनय दुःख, मत्सर य 
विकास, लब १ उमलगे; विकसन पहा. २ १ वीट; किळस; चिणका. २ विकृति पदा, 
| अषुह्ितपणा. * विकासे सीते उपजंवी । ' -ज्ञा १८-९७६ ३ दि. -१ सपांतर, वदळू झालेला; बदललेला. २ तिरकारा, वीट 
| विस्तार; वाढ; परिणति, ' जो विकासाहीवरी उरता । ! -ज्ञा१५-|¬ A लेला; विन्सुख झालेला; तोंड फिरविलेला. 
पड र च ् न मलणे; फुलणे; | आलेला. ३ मन उडा - र सामादब्द- 
(४१. [स.] विक्रासंणे-भक्रि, १ उमलण; फुल: शोमे. ४ दुद; विक्राळ. ५ बिघडला. [ स.विञकृ=करणे | 
| में विकासलीं कमळे झुद्ध।? -एसस्व २.६. २ ज. -्जाति-खी. ( संगीत ) ज्या स्वरावरून एखाद्या जातीस तिचे 
| ` गस्य मोठे तुजठा विकासे 1" -साव्ह १.३ ३ प ही री नाग दिलेल असतें व जिच्यांत तोच न्यास स्वर असून बाकीच्या 
| . भति होणे, [ विकास ] विकासवाद-प. १ अनुक्रमाने होणा स्वरांबद्द्ध नियम नसतो ती जाति. यांची संख्या अकरा आहे. 
| बाढ; ुणोत्कषे; शुणपरिणामबाद. -गीर १६९. २ आणी हीन त्त 


घडजोदीच्यवा, षड्जमध्यगा, गांधारोदीच्यवा, 
सून उच्च दोटीप्रत जातांत असें मत. उत्कांतिवाद (डाविः|ड्जवैशिवी, 9 Ss 


>“ 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वाति सट _ २८१८ विक्राळ 
अअ <>>>>><<:्वनव्व्व्व्वि 
रक्तगांधारी, कैशिकी, मध्यमोदीच्यवा, कर्मारवी, यांघारपंचमी, | परिणाम (क्रि होणे). * गव्हनरांच्या धमकावणीचा 
'आांघ्री, नंदयति. [ सं. ] ०स्वर-पु. ( संगीत ) शुद्ध स्वरापेक्षां निषेध करतों. या पुढें तेथे (बारडोलीस) कांहीं विकोप झाल्यास 
` -वनीनें कमी दिंवा अधिक असा स्वर, विकृतस्वर हृीच्या पद्ध-|त्याची जवाबदारी सरकारवर आहे. ' [सं वि+इप्‌=कोपणेः] 
. तीमध्ये पांच मानितात. रागवर्गीकरणास पांचापेक्षां जास्त विक्ृत- | विकोपा(प्या)ख, विखोप्यास-ज्ञाण-१ अतिशय राग होण 
स्वर मानणं सोयीचे नाहीं, हें मत पंधराव्या शतकापासून आज- | राग भडक. २ कुपथ्यानें, विरुद्धोपचारानें जास्त विधडणे (रोग 
पर्यतच्या ग्रंथकारांस मान्य झाले आहे. कलावंत शास्रज्ञ नसल्यानें | गांठ, जखम, क्षत ), ३ चिरड़ीवर जाणे ( वाद, तेरा). ४ फाजील 
` त्यांच्यांत त्याबद्दल. एकमत - नाहीं. पांच विकृत स्वरांत ऋषभ, | वेसुमार होणे ( किंमत, मोळ). ५ अतिशय वर चढणे; शिखरास 
गांधार, घैवत, निषाद हे चार कोमळ आहेत व मध्यम तीव्र आहे. |पोंचणें. ६ नष्ट होणें; नाश पावणे ( मत्री, प्रीति). ७ विघडण; 
३६ इच लांबीच्या तारेचा ध्वनि ब २४० आंदोळनसंख्या |नासणं (मसलत, देत, उपाय, गोट). (कोणी हा शब्द विखरविष 
षडजस्वरास युह्दीत धरल्यास, पांच. विकृत स्वरांची आंदोलन-| पासून व्युत्पन्न झाला असं समजून तदलुरूप अथे करतात, ) 


संख्या व तारेची लांबी खालीं लिहिल्याप्रमाणे आहे ` चिक्ती—खी. ( राजा. कु. ) युक्ति. 
:स्वृुर . नव्या मताच्या जुन्या तारेची आंदोडन| विक्रतण--अक्रि. विकार पावणें. [ सं. विकृति ] 
es श्रुति मताच्या ठावी संख्या | विक्रम. १ शौये; पराक्रम; सदुमकी. “तुज नमो अमितः 
र श्रुति इच विक्रमा । ' -ज्ञा ११.५३३. २ विक्रमादित्य नामक उज्जनीचा 
कोमळ छपभ: .३ ६. ३३३ २५६ |एक शककर्ता राजा. ह्याचा शक्र इ. स. पूर्वी ५६ सालीं सुरू झाला 
कोमल गांघार 3 १० _ ३० २८८ |वतो अद्यापि नमेदेच्या उत्तरतीरीं चालत आहे. ह्या नांवाचे 
तीब्र मध्यम १२. १५ २५३ ३३३४ पुष्कळ राजे होऊन गेले आहेत. ३ चददाव्या संवत्सराचे नांव, 
/ कोमळ धैवत . १६ १९ २२३ ३८४ |[वितसे. करमुन्जाणे, चालणे] ०शाक-संदत-पु. विक्रमादि- 
कोमळ निषाद २० १ २० ¥ त्यानें स्थापिलेला शक. याचा आरभ काल इ. स. एवे ५६. हा 


चिक्ति-ती--ली. १ दुखणे; आजार. २ विधाड; विकार. शक बंगाल खेरीज करून सब उत्तर हिंदुस्थानांत चाल आहे. याचा 
- ३ राग. ४ शाका; संदाय. -पया २४६. ५ भाव; वृत्ति; मनाची | वर्षारंभ कातिक छुद्ध प्रतिपदेला होतो. [ सं. ] 
खळबळ; मानसिक स्थिरतेचा विघात करणारी खबळलेली वृत्ति, विक्रमा--खी. गतिप्रकार; विक्रांति. -अश्वप १-१८५. सिं] 
मनोविकार. ` नायिली विकृति निपजे । ' -ज्ञा १३.४७६. ६| विक्रय, विक्रयण--पुन. विकणे; विकरा; मोल घेऊन देणे 
-कुबुद्धि. ७ त्रास; दुःख. ' आणि संसारदुःख मुळवणें । विकृती | [ सं. विञ्री=विकत घेणे ] दिक्रया नुशाय-पए.. (कायदा ) परत 
-विणें । ' -ज्ञा ४.२२२. ८ तिटकारा; चिळस; किळस. ९ चोवि-| करण्याच्या बोटीने केलेली खरेदी; जांगड. [ सं. विक्रमः अनुशय ] 
साव्या संवत्सराचें नांव. १० प्रकृतीपासून पुढें होणारे पदाथे; | विक्रयी, विक्रेता -वि. विकणारा. ( समासात ) अशवःघइत-प 
मूळमूत द्रव्याचे विकार. -गीर १५५. ११ द्रव्याचा रूपभेद; | रस-कार्पास-गो-धान्य-अपत्य - सुवणे-प्रतिमा - वेद- विद्या 
रासायनिक रूपांतर; कोणतेंहि पाटटटेळे रूप. १२ विपाक. (इं.) | पशं-शरीर-भार्या-विक्रयी. हे सव विक्रेते निषिद्ध आहेत. [स 
फर्मेटेशन. -वि. अकराळ विदराळ; विकत. ' हें रूप जरी घोर 1|की ] विक्रा-ली. विकरा पहा. विकणे. ' पेक्षाच्या मोहांत अह 
विकृती आणि थोर । ?-ज्ञा ११.६३२. [ सं. ] विक्रा करणारी अमंगळ खी मी. ? -वहरलेली तरुणी १. [अ 
विछृती--वि. १ विकत घेतलेला (पदाथ); घरीं केलेल्याच्या | विक्रय ] विक्रीत-वि. विकळेला. [ सं. करी ] विक्रूत-वि (शिषे 
उलट. २ जे विक्रीकरिता आहे तें; विकावयावे. [ सं. विक्रीत] |विच्टेला; विकत बेतलेला. ( क्रि०देणे=विकणे; घेणे=विकत ) 
विकृष्ट--वि. ओढलेला; आङ. [सं. वि: यू ] ०नासिका-|{ स. विहीत अप. ] विक्ेता-वि. विकणारा. { सं. ] विक्रेय 
खी (नृत्य ) नाकपुड्या फुगविणे. तीक्यवास, भय, दुःख, राग, | वि. विकला जाण्यास शक्य, जरूर, योग्य; विकाऊ. ! ] 
जोरानें श्वास सोडणें ह्या भावांचा द्योतक वरील अभिनय आह | विक्तांत--बि. प्रतापशाली; चुर:- पराक्रमी. ` चेकितान ३४ 


_... विकेंद्रीकरण-भवन--न. (शाप. ) मुख्य व्चिणापाएुन | केतु । काशीश्वरू दि 1 १.९९. [सै.] वड 
फाटाफूर; ऐक्य, एकरा यांचा भंग, (ई.) डिडॉन्सेन्ट्रेशन. विक्राळे--वि. भयंकर; भयावह. अकराळ विक्राळ 
31से. विनरेन्दर+क किंवा सू ] दाढा विक्तळ तिखटा 1? -एस्स्व १२.१०८. { से असणार 


ॐ 'विकोप-प. १ संतापः क्षोभ. ( कि० जाणें ). “ आपणपे | ०नामा-वि. खालच्या व वरच्या जबड्याचे दांत लाब 
जोोपे वारा । विद्वोर्षी जाय । ' -झा १५.२५३. २ अनथे; वाईट | (घोडा ). घोडयाचें एक अझुभः चिन्ह. 


1 ४ ७१% 
_ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जन Ra र 
. चिक्रिया--खी. १ बदल; विकार. २ चित्तक्षोभ, ३ अकम | 
(थट्टा, इ० ). -शिदि ३४०. चिक्रिय-वि. ज्यावर क्रिया 
घडते तें. -न्यायप २९. ` 
` विक्रीडित-न. लीला; खेळ. ' शादैलविक्रीडित  [ स. 
विनी ] 2 | १६. “अकति. विस्कटणें ( कॅस, इ० ) [ सं. 
विख--_न. विषः जहर. “ बुडाले सोहळयाचे इख । हरिखीं | वि+कृ-विकिर; ग्रा. विर; हिं. -विखरना; शुज. विसरु पं. 
विख कालविले । ' -एस्स्व १२.७. -ज्ञा ९.१४२. -असू ५,१. | विखूखरना ] विखरा-पु. १ विखरकेली स्थिति. २ अस्ताब्यस्तः 
(क विष; पं. विह, विस; सि विहु-खु ] म्ह० विख घेववतें भीख पडलेल्या वस्तु; पसारा.. ३ उधळपट्टी; खच, “ ओटीभरणाचा' 
घेववत नाहीं. चिखणं-न. विषार; विषः--श्रिपु. सामाशव्द-| गजर पुढे आहे । द्रव्याचा विखरा । ? --पला ९२. विखुरणी-' 
विख्मोगरा-री-पुली. एक फुलवेल; सोगरीची, जाईची | खी. विखरणी पहा. चिखुरण-क्रि, विखरणें पहा.. .१ पसरणे: 
एकं जात; रानमोगरा. विखर-वि. विषारी. -शर. ०वजी-न. | विखुरळे विकत्याचे कटि । ? -ज् ७.१७०; -अस्‌ २.७.. २ 
१ विषाचे पाणी. २ (ल. ) पावसाळ्यांतील अगदीं पहिली वृष्टि.| तळमळणे. ' आम्हां नाहीं त्याचा घडला आटव । त्याचा बहुजीव 
हिने पिकांची खरावी होते; तेव्हां हिच्यानंतर लगेच दुसरी चांगळी | विखुरला ।  -तुगा ६०६. ३ फुटणे. “ माझें करुणावचन:। न॒: 
| बृष्टि पाहिजे असते. [ विख=पाणी ]. विखार-पु. १ विषांश; | ऐकती तुझे कान । ऐकोनि पाषाण। विखुरतसे ।' › -गुच १.१३८. 
विषारी गुण, ( विषारी पदार्थाचा, सापाचा, औषधीचा ). ' राव- | चिखु( खू )री-खी. प्रसार, पसारा. चांदाचिया दोंदावरी । होत. 
णोसी झोंबला विखार । ' ,२ विषाचा विकार; उपद्रव; विषवाधा. | चांदणियाची विखुरी।' -अस १,५६. [ विखुरणे ] वी 
( जलक होणें ). ३ ( काव्य ) साप; सपै. " परपीडेविषयीं तत्पर।| - विखळ--वि. अति दुष्ट; दुराचारी. ` मीच विखळ -मीच 
ज्ञैसे.विच्‌ आणि विखार । !-दा ५.३.९१; -ज्ञा ९.१४८. ४ | विखळ । येर सकळ वहु बरें । ?-तुगा २९४७; -सारुह ४.६७. 
विषारी पदाथै; विषासारखा .पदाथे. ` चंदन आगरु नाना उपचार । || विनखल ] यच कल; Fa 
गमती. विखार हरिवीण । '-व १६०, [सं. विषार] विखारणे-| चिखळणें, विखळाविखळ--उखळण, उखळाउखळ? 
अक्रि. विष चढणे; विषवाभेने युक्त होणें. [ विखार ] चिखारा-| पहा. . .. स 
बु; तालीमखाना; विषारी औषध. -वद्खापूर ३४०. विखारा-। विखळणे--( प्र. ) विद्रे, अस्ताव्यस्त पसरणे; इतस्ततः 
` सी-वि. विषारी ( प्राणी, वनस्पति, औषध ). [ विखार ] | फेक. FT | Gl 
विखारुं-न. साप; विखार पहा.  विखारूं काळिआ जिंतीडा।'| विखाख-से--न. श्रम. वेखासे पहा. मक लक 
-दाव ५२. .विखाहार-पु. साप. -खिपु. विखार पहा. विखीं-- शभ. विषयी. -ज्ञा १७.३२०; -एमा १०.२४२: 
विखूख-न. १ विष; .विख. २ अतिशय कृ पदाथे. ह्याअथी |° देवि तुळा सुत यो विखि कारण तें मज सांग कते । ' -शिवरास ` 
कडू शब्दासह येतो. “ ह औषध कड कइ विख्ख आहे. '[ विख ] | शिवकथास्ृत अ. १९. [ सं. विषये ]. । नकर 
: विखंड, विखण--न.ज्ीन. आऊत; हत्यार ( शेतकामाचे,। विखो--पु. विषय. `“ हा रकती विखोः आघवा । तुवां 
हातकामाचें, विळा, खोरे, कुदळ इ० ). -मोमंभा ( पृ. ४१. वरील | मागां परिसिलासे पांडवा । ? -ज्ञा' ९.९९. [ सं. विषय अप. ] `:: 
रौप) [- से. विञ+खंड ] चिखेडणे-सकि. १ फोडणे; नाश करणे|  बिखोप--(.) विकोपपहा. ` `¬ . ` ˆ 
क्रे करण; तोडणे. ' ते ते जाण इरी । सर्पा ऐसे विखंडीन। '| विख्यात-वि प्रख्यात; उुप्रसिद्ध; नामांकितः | हें गीता 
-सुभआदि ५.४२; -मोभीष्म ११.५०; .२ ताटातूट करणं. | नाम विख्यात । सवै वाड्मयाचं मथित। ' -ज्ञा १ ८.१३२३. 
' करूनी बंधु वेडा । जोडा माझा विखंडिडा। ? -तुगा ४०८५. |[ सं. ख्याऱ्सांगणे ] विख्याति-ी रसिद; बति. ' तो फारच” 
[स] |: . . [ विख्यातीस चढला. ! -नि ७०५. [सं.] विख्यापन-न.- २ 
विखम---वि. विषम ( संख्या )..[ सं. विषम] विखण- | विवरण; स्पष्टीकण. २ जाहीर करणे. [ सं. ] .. `` ` 
वि. (गो.) विषम; विजोड; अपूण. [ सं. विषम]  . चिगदर्णे-अनति, मिडणें. ' त्यास बिगटले ।' -ऐपो २६९. 
'विखर'णी--ज्ञी. इकडे तिकडे पसरणे इ०..[ विखरणे ]| : विगडणे--सकि. १ विषडणे; मोडणे. [ सं. विश]. 
` विखरगे-उक्रि, १ अन्यवस्थित रीतीनें इकडेतिकडे पसरणे;| विगडणे--क्रि. मोक करणे, ठेवणें; उघडा करून देवें. 
उधळणे, ‹ द्हीमात विखुरला चहुंकडे। अद्यापि झभ्र दिसती |° विगडनि उेविति मदर झगड्या । ' -आा गोरसंक्रीडा २+ र 


ोळवणें ( स्रीच्या डोक्यावरील केस ). ३ चेंदामेंदा, तुकडे 
तुकडे करून फेकून देणे. “ भीम गदा हाणुनि त्या संद्विरद केम 
धूर्तिला विखरी । ' -मोकणे ८.३०. ४ वृष्टि करणे; झिंपडणे.ः 
“ साते, ज्याचें नाम स्वरतांवरि अग्रत नित्य विखरीतं। >` 


प खडे । *, २ निष्काळजीपणानें टाकणे, ठेवणे}. इकडे तिकडे | वितधटद्‌ ] 


"का 


७८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विगत । र २८२० विधेः 


` = ० २ यायाम ; 
गेळेळा; गत. २ वेगळा केलेला; वियुक्त, विशुण--पु. विरुद किवां न जुळणारा शुणध्म, प्रकृति, 
गेळेळू आहे असा. जसें-विगतैश्वये=ऐश्वये | -वि- १ भिन्न शुणांचा; असहश, २ दिस म्तिृल्युणांचा, 
ण-मत्सर-काम; विगतक्रोध, | ३ ज्याचा गुण दूषित, भ्र, विघडलेला आहे असा; गुणहीन.. 
गविघदा-खी- ( शुद्ध प्रयोग |. सं. वि+गुण ] | 
‹ कोरडं तप । जसें विगत| चिशुत--खी. ( राजा. कुण. ) युक्ति; इगुत; विगत पटवा 
स्वरूप जाळावें। ? ०विषय-वि. विरक्त; |[ युक्ति अप. ] र $ 
जा । विगतविषयवत्सल । › -ज्ञा | . चिशुं( यु )तणे--क्रि. १ गुंतणे; आडकणें. ` उद्धव भादः 
१८.३, [ सं. ] ०विषयवत्सल-वि. विषयवासना दवहलेल्यांचा |डला पुरुषोत्तमा । त्याचिया मा विरुता । ' -एसा ११. | 
कैवार घेणारा. [ सं. ] "श्रीक-वि. १ भिकेस लागलेला; विपत्ती-| २५६. २ गढणें; मभ असणं. तो विगुंतला असे अंतरी 
रत. पावलेला. २ दुदैवी; हतभाग्य; अङता्ै. [ सं. वि+गत+श्री ] महासुखीं । ? -ज्ञा २.२६ २. ३ स्पशे करणे; भिडणें. “ पारंब्या. ` 
चिगत--न. ( शुज. ) अहवाल; तपशील. [ सं. युक्त ] | मेदूनियां घरा ।धराधरा विगुंतश्या । ` -एमा १२.१५.४३ जडणें, 
“*वार-किवि. ( गुज. सिं. ) सादंत; संपणे; तपशीलवार. [ यु. ]।* चीत चैतन्यी वीगुतलें जेव्हृळि देखियळे यदुरायाचे पाय । 
चिगत--खी. ( अशिष्ट.) युक्ति; विशुत. "धवळे ६ Bt क 
_ विगमन--न. ( तके. ) ज्यांत एक या अनेक विशेष : य शे )रे--अ. (गुज.) वगैरे. -मौज २.६.३०. [अर.. 
णानें सामान्य नियम स्थापित करण्यांत यतात | वधरा ठ 
तक ) इडक्शन्‌. -न्यायप १५१२१. [ सँ. ] र वियोबा--वि. (मह!नु.) सुक्ति देणारा, “ सिहाणेआंदेवां! ` 
चिग्देणा--खी. निंदा; तिरस्कार. [ सं. गहू = निदा करणं ] | विगोवा । › -शिशु १५३. [ ब्रि+गोवा-गोवणें ] 
विगहित-वि. निंदिटेला; तिरस्कृत. [ सं. गह ] विभ्रह--प. १ युद; लढाई; भांडण. २ परमात्म्याचा अंश; स्पू 
: विगलित--वि. १ पडलेले; गळलेले; टाकलेले; सांडटेळे | देह; शरीर. “ ब्रह्मांड तो विराटदेहो । त्याचा सुख्य भाग विग्रहो।*. 
(फूल, फळ ). २ ( समासांत उत्तरपदी ) ज्याचे पडलेले, -एभा २४.१४६३ -रास १.४१४. ३ (व्या. ) ला री 
गळलेठें आहे असा. उदा० देत-इंद्रिय-केश-गा्-नख-वीयै- | शब्दांचा संबंध व्यक्त करून दाखविण्याची रीति; समासाची किवा 
विगडित. त्याचप्रमाणें समासात पूषेपदीं. विगलित-केश-दंत- | शब्दाची फोड, पृथक्करण. याच्या उलट संधि. [ स. अहू-्हवीकार ] 
वैये-पर्ण-शक्कि; विगरितांग. ३ शिथिल; ढिळा झालेला; खच- | विभ्रही-वि. ( समासांत ) १ करणारा; पसरविणारा; मांडणारा; 
लेला; थल्थलीत व अशक्त झालेला; ताजेपणा, दाढ्थ; ताठपणा, | याअथी. “ लीलाविग्रदि अवतारी हा । ' -उड्वचिडून, नागनाय- 
दम इ० गेलेला. ४ घटट; हड. ( वि = विरुद्ध असा अथे घेऊन ) | चरित्र १५. २ भांडण करणारा, लावणारा. [ सं. विभ ] ठा 
€ विगळित मंन माझें तू करी देवराया । ! -दावि ४८२. [सं. ]| बिघटणेॅ--सक्रि. बिघडणे पहा. -अक्रि. ( सहा. ) क 
बिंगळ-ळा-ळी, विगोळ--ईगळ,. इंगळा इ० पहा. |“ सबधुर बीघडिली । परब्र्माची । ? -भाए ९०. [स. विनू 
[याप्रमाणे इबद्दंळ विचा व विवद्दळ इचा उच्चार करून झालेले| विघ( घा )रन--न. १ मोडन टाकणें निदेटन; फाई 
पुष्कळ शब्द अशिष्ट लोकांच्या भाषेंत आहेत. उदा० शेश्षर-विश्वर; | फोडून, आपटून तुकडे तुकडे करणें. २ सामान्यतः र र | 
इच्छा-विच्छा; इ्रज-विम्रज; विचार-इचार; विघ्न-इघ्न इ०, ) | भेग; फाटणे. ३ ( विघटन ) (रसा. ) पृथक्करण. [ ks 
"२ निखारा. “ कीं पद्मरागभानुनि जो पदरीं विंगळांशि ओतुनि | चिघरनात्मक-वि. ( झ्याप. ) मुळ पदार्थाचे पृथेरेण 
घे.1? -मोवन ९.४६. (वाप्र. ) चिगळ वर्षेणे-१ आग |तो मूळ स्वरूपांत नाहींसा होईल असे. ( ई. डिल | 
पाखडणे. “ करुणाशीळ कां हा निगळ वेतो £ । ' -यथादी | बोलिक, चिघ( घा )डित-वि. १ विभिन्न केढेला; फाई र 
१८.२२७१. २ अभिवृष्टि होणे. “ जणुं वेति विंगोळ । उठति | फोडून तुकडे तुकडे केलेला; विध्वेसित; व्रिनाशित. २ १ 


३ ( समासांत ) ज्याचें 
गेळेला; बिगत-स्री-संपत्ति-श्रा 
विगतधवा: गत शब्द पहा. [ सं. ] 
बिगतघवा ). ( काव्य ) विधवा. त्री. 


खुगजळ कह्लेळ । ? ? -असतधुव, ठेला. ३ दूर; पृथक्‌ केलेला. , ली फय 
'विगीत--त. गायन; गाणें [ सं. ] विघड--पु. १ ( श. व ल. ) माग, अवयव य 
« चिगीत--वि, नीच; हक; दु; अधम; वाईर ( मनुष्य, | भेद; पृथक्करण. त्यापासून उत्पन्न होणारी, जि शिप, 
वतन, इत्य ). [ सं. ] वस्था; बिघाड. ( यंत्र, अनेकावयवी रचना, संस्था |. 


. विंगीत--न: खुण; मम; गौप्य; अभिप्राय ( प्र. ) इंगित. | कांमध्ये ). “ परि अबंधा नित्य ब्रह्मभावा । विषड च 


“ बनराज, आप हये विगीत खर व्हयना १ ' -बाय ३.२. |-ज्ञा ८.२५७.. २ वियोग; वियुक्तता; बेकी. ( जी 3९” प 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


>“ 
इण्कांची ). ( क्रि० पाडणे; पडणें ). ` विविला जीव डोंबा नांवाची एक पद्धत असे. परंतु जुन्या कांळीं ती क्वचितच 
धरीं । पाडिला विघड नळदमयंतीमधी । ? -तुगा ४१३८. ३ [उपयोगांत आणीत. ? -वडोद्यांच राज्यकते प. १५९. 
विकलता; विरूपता. “ कळां वोहृट चढु । परि चंद्रि नाहीं| विञ्च--नपु. १ प्रतिबंध; अडचण; अंतराय; अडथळा. २ 
वरिघडु। ! -भाए २९४. [ सं. विघट ] विघडणे-न. (महाचु.) | संकट; आपत्ति. . ' सुखकर्ता दुखददर्ता वार्ता विध्नाची । चुरी । ? 
बिघाड; भांडण. “ भणती ` शंसूसी विघडर्णे । एणेची केरूं। ' -आरती. २ ( ल. ) भूत. ` प्रहररात्रीसी विघ्न येईल येथे । ? 
-शि्ठ १३०. विघडणे-उक्रि. १ नाश करणें; फोडून तुकड करणे. रामदासी २.६६. ३ अपमृत्यु व उत्पात याअथौ योजतात. 
२ बिघाड करणें; खराब करणें; नासणें. ' प्रचितीविण ओषध घेणें। | अपञ्त्यु, उत्पात पहा. [ सै. वि+हन्‌ः्मारणं ] सामाशब्द्‌- 
तरी मग घडचि विषडणें । ? -दा १०.८.६. ३ ताटातूट, वियोग | ० ऋतो-वि. अडचणी, विघ्ने. उत्पन्न करणारा. [स.] ०कार- 
'करणें. “ मंजुळ वदनीं वचनागाची कांडी । शेवटीं विघडी जीव |वि. ( गो.) विघ्ने करणारा; विघ्नकर्ता. ०नाशक-नाशन- 
प्राण । ?-तुगा ३००१. ७ सोडणें; टाकणे; दूर करणे, विसुख | राज--हर-हतो-पु. गणपति, गणेशाचे नांव. ही देवता संवै 
कर, “ त्री कारणं विघडिलीं । सकळहीं जिवलग । ? -दा ३.२. विघ्ने दूर करणारी आहे. [सं.] ०खतोषी-वि. दुसऱ्याच्या 
५०. -अक्रि. १ नाहीसं होगे; नाश पावणे. ‹ तेवीं शुरुक्रपा उजि-| कामांत विध्न आलेलें पाहून आनंद मानणारा. [ सं .] विश्चित- 
येई । ज्यांच लिंगदेह विघडे । ' -एभां ११.२५२. २ तुटणे; | वि. विघ्न, अडथळा केलेला. [ सं. ] चिष्नो-पु. विघाड, विध्न 
संगें. ' जंव जंव भक्तीचे पुट चढे! तंव तंव अत्रिद्या वेध विषडे। ) पहा. “ मध्येंच विघ्नो आला, नाहींतर मजा झाली असती. ' 
-एभा १४.३४०; -ज्ञा-९.१७०, ३ ताटातूट होगे; अंतर पडणे;| चिच--खी. (को. ) तडा; चीर; भेग; फट ( जमीन, 
वियोग होणे. “ वत्स विघडलियां घेदु भेटली । जेसी कुरंगिणी |ळाङूड, इ० कास असणारी). 
पाइसा । २ -ज्ञागा २२१. ४ विल्या जाणे; गळणे; मोडणे विच-चे--न. ( चित्पा. ) संध्याकाळ, . 
( निश्चय, पण, इ० ). “ घडिघडि. विघडे हा निश्चयो अंत- विचकर--वि. १ बीभत्स; अन्छील; वेडेंवांकडे (भाषणइ०). 
रीचा । ? -राम करुणोष्टक. [ सं. विघट ] विघडविर्णे-सक्रि. २ बीभत्स कृत्य करण्याचा स्वभाव असलेला. * विचकट पोर. *. 
शिथिल करगे. ` नाडीतें सोडवी । गात्रांते विघडवी । ' -ज्ञा ६. -नि ९७१. [ वि+चकोर ] ( वाप्र, ) ०बोळणे-अःछील भाषण 
२१९. विघडाविघड-खी. १ मोडून तोडून टाकण; नाश करणे; करणे; असभ्य वोटणें. ०पणा-. वाह्यातपणा; अनियमितपणा; 
मोडतोड. * परि व्हावया तेथे विधडाविषड । ? -दावि २४९. असभ्यपणा, “ गायनांत विचकट्पणा होऊं देतां कामा नये. ? 
२ बिघडविणे; खराब करणं. ३ विवडवलेली, खराव केलेली स्थिति.|-( बडोदे ) कलावंतखात १४. . R= 
[ विघडणें ] चिचकटणं--पक्रि. १ ओढणे व फाडणे; जोरानें, घाईने, 
विध(घु)रणं-अक्रि. १ द्रवणे; वितुळणें; विरघळणें; पातळ | वेड्यावांकड्या रीतीने, अन्यवस्थितपणे इकडे तिकडे फेकणे किवा 
होणे ( तृप, गूळ इ० ). “.विघरहे ते तुप होये । थिजळें त्या | ढवळे, चिवडणें, ओरबडून ३० छि्भिन्न करणे; विचरणं; विदा- 
* परीस गोड आहे । ? “एमा ११.१४५८. “ थिजल्या विधुरल्या |रणे. २ विसकटणें पहा. ( विसकरणें या शब्दापेक्षा हा. विघातक 
इताचीः। ऐक्यता न. मोडे । ! -दा ८.२.३८. २ कमी होणे. अर्थानें निराळा व जास्त कडक आहे ). ३ उचकरणे पहा. [ विन. 
च Shy ~ Sn ऱ््जा 2. दि १. 
“पुष्टि छागे विघरों । कांति पाहे निसरों । ? -ज्ञा १३.७५६. शकट १; स, विचुनवेगळें दरणें+कट=जाणे १; वितेदिकटणे सं. 
३ (-र. ) गभैगढित होणें. | म्हणे, मागं जाय, दुत परिमवें | विष्कंदन ] विचका विक ला ग pr न 
NR विचकटणे पहा. [ विचकटणं द्वि. ] विचकडणे, . 
शनरु-विधरे । ? -मो रामायणे युद्धकांड. [ सं. विघरण ] विदारण. विचकः 
न तिथि न भुक्तशेष अन्न. ' अतिथि विचकडाविचकड-विचकरणे इ० पहा. ड 
आ द ' जिचका- इ, १ अब्यवस्थित रीतीने इकडे तिकडे फंकलेला 
रे जेवून उरे ते विषस ? -गीर ६७५. [सं.] इवा काठविलेडा ढीग ( अन्नाचा, फुलांचा, फळांचा 
चिघारणें, विघारत, बिघाटित--विधटणे इ० पहा. रचलेला, . वळ a क क १: 
विघात--प. १ मोडणे; फोडणे. २ मोडून तोडून टाकलेली, | ६० ); चिवडा. लेली बिघडलेली स्थिति ( कामाची 
बाश केलेली स्थिति. ३ नाश; विघाड (कामाचा, मसलतीचा ). | कळलेली, आ ba नत व 
३ विघ्न. ५ पथक्रण. -थस्थि १४. विघटन पहा. [ सं.) मसरुतीची ). दे बिघाड विसंके स ता तील ब्रह्म 
` ७ पृथक्करण. लु हेही स्थिति ( अहूची, नांबाची इ० ). ` वगाल्याताल- ब्रह्म 
घिधोटा र < नीचे क्षत्र व कस पाहून घमाचा 
इ-- जी. (बडोदे) जमी केला म्हणून झाला. ” -रिले ४.१४७. ४ घोटाळा; गोंधळ. ५ 
स्याःमानाने कर उगराणीची एक जुनी पढत. ' शेवटली विषो देला म्र ह § 


शको. ६. ५४ 


e 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विचका ट MIS IEE NNN, २८२२ , = [ विचार 
लिलि ooo 
वाइट गोष्टीचें अदरैन. [ सं. विच ] विचकणी-ली. १ उघडणे; विचरण--न. आचरण; तैन; चलन. * का सिंहाचे न 
दोटीकडे करणे; विदारणे इ०. २ (' तोंडविचकणी ? चें संक्षिप्त रण । ' -दाव ३७९. [ सँ. विचर] | 
हप.) तोंड वेडेवांकडे करून वेडावणे. [ विचकगे ] विचकर्णे-| विंचरणी--खी. १ फणी; कंगवा. २ विचरण्याची क्रिया. 
उक्रि. व अत्रि. १ उघडणे; दोहीकडे करणे, होणें; मोठ्याने किंवा केश साफ करण्याची क्रिया विचरण-सक्रि. फणीने देश साप 
विरूप व किळसवाण्या रीतीनें पसरणे; वासणें. २ ( ल. ) उघड | करणें; केसांतील जटा वगेरे सोइन मोकळे करणे; पिणे; ब 
करणे, पाडणे, पडणें; जाहीर करणे, होणें. ( गुप्त दोष, व्यंगे.) ३ |सांतीळ सरकी काहून साफ करणे. “ मग स्हणतसे माता । सखये 
(ड.) नासणें; मोडणे; भंगे; विधडणें ( कट, मसलत, काम ). |तुझ्ता विंचरुंदे माथा । ' -कथा १.८.७४. 


र, 


| 


४ (शब्दशः) पाकळ्या, पाने, ओढून काढणें; फाडणें ( फुले, विचरणे--अक्रि. १ फिरणे; हिंडणे; अमण करणें; भटकणे, ` 


पुस्तके यांच्या ). ५ विचकटणें पहा. उसकटणें, [ सं. विचुऱवेगळे |" विचरे विश्व द्दोऊनि । विश्वाचि माजी ।?-ज्ञा २.३६५. २ 
करणे. सं. विकोचन; विकचीकुरविकचणें ] विचकणें शब्दापूर्वी नाम-|अनिवध रीतीनें वागणे; चेष्टा करणें. ३ संचार करणें. ४. वावरण; 
जोइन अनेक वाकप्रचार होतात जर्स- तोंड विचकणें=१ वांकुल्या, | ब्यवहार करणें. “ निजाकारें विचरत । रविप्रकाश असे वर्तेत। ? 
बेडावण्या दाखविणे. २ तोंड उघडणें; बोलणें. दांत, बत्तिसी विच-|-विपू ३.२७. “ विचरती जैसें साच भावें छोक। ? -तुगा २५, 
कणें=( उपहासाथी ) दांत, वत्तिशी दाखवणे, काढणें; हांसणे. केस |[ सं. वि-न्वर ] . . । क: 
विचकणेन्केस विसकळणे. (त्याचे) विचकळं(तो) नाश पावळा,| विच्चची-खी. १ ( सोनारी ) तारेची कडी; तारेची उम्या 
घुळीस मिळाला. विचकून पाहणे-सूक्ष्म दृटीने वारकाईनें पाइणें. | नामाच्या आकृतीची जोडणीची कडी. २ एक त्वचारोग; इसव. 
विचकोपा-पु. ओरवडलेली, विचकुरटेली, विदारलेली, छिन्न-|विंचची खरूज-खी. विंचू उकळलेल्या तेलानें बरी होणारी 
भिन्न केलेली स्थिति. विचक पहा. [ विचकणे ] ०होणे-विसकरणे. | खरूज, [ विंचु ] कू , तळ व्वा 
- विचका--पु. १ पांढरे फूल येणारा एक प्रकारचा गांटींचा| विचवी-ण--खी..विंचवाची :मादी. [सं. इक्चिक ]..-. 


बैल; वनस्पति. २ (प्र. इचका ) शिंक्याचा एक साधा प्रका, | विचळणे--अक्रि. वावचळणें; भ्रमिष्ट होणें; वेडें होणे; . 


:- विचकु( खु )रणं--सक्रि. ओरखडणें; चिमटा घेणें; वोच- श्रमणे, ‹ न निघे हा नंद विचळला म्हातारा । !-मोळृण ३९, 
करणें; हातानखांनीं ओढून फाडणे. [ विचकुरा ] चिचकु(खु)रा, | ३१. “ दुराचारी रुक्मा निपट सखिये हा विचळला ।' -सारह ६. 
विचकोरा-पु. १ नखांनी धरणे, तोडणें, ओढे; ओरखडणी. | ११५. २ मोडणे; सोडणे; सोडन जाणें. “शात्रांचिये सोयरिके 
((क्रि० घेणें ). २ चिमटा, ( क्रि० घेणें), ३ नखांनी ओरवडन | विचळिजे येणेचि एके । ? -ज्ञा १३.१६. [ स. विमचछू.] । ` ` 


पितर या सं. विचु+ङृ ] द विचक्षण--वि. १ ज्ञाता; जाणता; दूरदृष्टि; शहाणा) बुद्धि 
RE चक्षणः -सिपू. . . . यान्‌. ' सा हो तुम्ही विचक्षण । › -सुआदि २०.११५. “ह 
डाय. मोठा विंचू, [ विंचू ] ही ४.८५. « घृत तार्किक विचक्षण [द्रा १ .१ र ३ २.२ चिकित्सक; 


Cm भ्रम; मास; कष्ट. तैसं स्वगदुख लोभे । | सक्म व खोलवर चौकशी करणारा. " गैदाचे सवीकारील कव 
न ज। -अक़ि. १ अस पावणे; कर्त पडणें; चवे, | विचक्षण अमूल्य निष्कपट । ! -मोउद्योग ६.४९. [ सं. विरथंचकूर 
या क्षाढुनियां आ एकृ। सा झाविजे आणिकु । तैसेनि | पाहणे ] विचक्षणा-खी. चिकित्सा; बारकाई'ची चोकशी; परीक्षा; 

हाचा पाइकु। विचंबे वायां । › -ज्ञा ६.४९. २ ( सहाच. ) | फोड करून तपास. ( क्रि० करणें; लावणें; मांडणे ). विचक्षणता- 


_ विटंबना होणे. “मग अनेगी जाचकणुका । विचंविजे हा । *-भाए| हो. चौकसवुद्धि दृष्टि,  शोधांनीं एक विचक्षणता प्रात होते. ` 


` ५०९. विचंबविणे-! कुदंबत ठेवणे, विचंववी खोडा घाढनी । | टिळे ४.४३४. - 


` १ कट. “इलां वषी, वि | चिचा--उ. (सोनारी राजा. ) इने बरीक खिळा! न 
गरज; चाड. -* मज भाय वो विचंबु।? -एभा ३९.८८१. | ऽस्या साधन. [ बिं] (ड. ) रदाय 
[वि+मिव-भिवणे] विचंबतु मारणे-क्रि. संकटग्रस्त करणं | विचांचे घर--न. १ विंचवांवें घर. २ (ल. ) ; 
ना भनेकी परी । जो तिहीं लोकांते विचंवितु भारी । › | वस्तु. शोष 
क ह ज्यांचा विचारु. १ कल्पनाशक्ति, बुद्धि यांचा व्यापार ° 
प चम प ल्ियांचा पायांतीछ दागिना (विंचू | अभ्यासपूरक चितन; खलबत; चर्चा; तारतम्य; विवेक भय 
ra वल्या विचमोरे । -ज्ञीगीतमाला ६६. [ विचू+| मनन. २ विवेक, चितन, मनन करून केलेला निश्चय? 
ह निकाल, सत.. ३ विधिनिधेध; महत्त्व; क्षिति. * ुहे = 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह. 


` 'विंचार दी अज की र र २८२३ 
27 तू :-______ 6 चक्कप्चकक्च्य्च््क्क्व्व्व्व्त्व्क्क्कस्च् = Eee 
-रीर । तेथें इतरांचा काय विचार । ' -दा ३.१०.५३. ४ घोटाळा; करेण; काळजीपूवेक लक्ष्य देणें. ४ महत्त्व. देणे; क्षितिं बाळ-. 
विवंचना; चास; कटकट. “ ए्वीप्रल्य होतो तैसा विचार जाहला. ' गणे; पर्वा करणें; किंमत देणे. ५ विचार करणे; चौकशी, तपास, 
-भाब १५. “ मग तुम्हांस विचार भारी पडेल. ' -शारो ८१. ५ | चर्चा करणें; “ ल्घुपतनकें विचारे.  -पेच २.१. “ एथ सरासार 
गोष्ट; हकीकत; खरी स्थिति. | कळतां तेथिचा विचार । ' -दा | विचारणे । कवणे काय आचरावें › -ज्ञा १,२४६. ‹ पुन हें अवध 


८,८.४३. ` दाराचा सांगावा विचार । तरी वृथा म्हणाल तुम्ही | विचारितां । ऐसे येत असे माझेया चित्ता।? -साए ६४. ६ चाल- 


सवे।? -शनि .१८१. ६ मत; अभिप्राय; नेत. * परंतु इच नये | विण; चाळू करणे. * याचेनि वीरे ज्ियेच्या पोटीं संतती विचारू 
.हा विचार । कोठेंच नाहीं । ' -दा १.६.१३. ७ युक्ति; उपाय; | गोमटी । ' -मुआदि २४.३४. विचारणे-अक्रि. चिंतन 
-मनसुबा; मलसत. ` दयानिधि ऋषेश्वर । सांगता झाला विचारु । ° | करणे; मनन करणें; विचार करणें. ‹ मनीं विचारी खकानाथ । ! 
.-ुंच ३४.१६. “ चला आसुचे मंदिरा । बोलो पुढील विचारा । ? | -रावि. “ विचारिल्यावीण करूं नये ते। › -सारुह ३.२. विचारः . 
-कंथा १.३.११०. “ घइन येण्यास कोणता विचार. ' -रत्न- |पूस-खी. १ वास्तपुस्त; चौकशी; शोध. २ परामशे; कुशल्परश्. 
-कांता २१. & वणेन. * याहीं वेगळे आणीक युर । ऐक तयांचा |( क्रि० करणे ). [ विचारणे-सुसणे ] चिचार-बंत-वान-शीळ, 
विचारु l ' दा ५.२.६१. ९ इच्छा मजी; मनोदय. > 6 तहनामा चिचारी-वि. सुज्ञ; विचार करून वागणारा. °शाक्ति-खी. बरें- 
-तुंमच्या विचारें केला जाईँल.,-विवि ३.५.१८७६. [ सं. वि+चर्‌ ] | वाइट वगैरे विवेक करण्याचे सामथ्ये; मननशक्ति. ०संगति- 
या शब्दाचे अनेक सामासिक शब्द होतात. उदा० साराखार | ली. विचारमालिकॅतीळ निरनिराळ्या विचारांचा सुसंगतपणा; पर- 
विचार-पु. गुणदोष पाहून केलेळा विवेक, बनविलेले मत. सद्‌ |स्परसंवंध एकसूत्रता; एका कल्पनेवरून ,तत्सदश दुसरी कल्पना. 
-सद्विचार-प योग्य अयोग्य यांची निवड; चांगले वाईट ठरविणे.| उचते तेव्हां त्या दोहोंमधील साहचयेसंबंध. °खंकरांति-खी, 
कार्याकार्य विचार-प. साधकबाधक प्रमाणांवरून कतेव्य किंवा | विचारांचे परिवहन; एक विचार दूरस्थ व्यक्तींच्या मनांत एकाच 
.अकतैव्य तें ठरविणे; करावयास योग्य किंवा अयोग्य यासंबंधी वेळीं येणे. (इ. ) टेळेपॅयी. नीतिशाक्ञप्रवेश ३९०. "स्थित- 
अनुकूल प्रतिकूल प्रमाणांवरून मत बनविणें. याप्रमाणे इष्टानि्- वि. विचार करण्यांत, चितनांत, मनन करण्यांत निमभ, शुग झालेला, 
कर्माकमे -कतेव्याकरीव्य -कायेकारण - गमनागमन -मराह्याम्राह्म-|' ऐसे वोलती श्री गुरुनाथु । तव शिष्य झाला य 
घर्माधमै-पात्रापात्र -पापपुण्य-मक्ष्याभक्ष्य ¬ योग्यायोग्य-वर्ज्य | शक्षम-वि. विचार करण्याचे स ल कड सा 
वज्यै -वाच्यावाच्य-विधिनिषेध-विहिताविहित-झुमाशुभ-साथ्व रित-वि. विचार करून ठरविलेले; निश्चित; - बु t 
:साघु-ं णं विचा्ये-वि. विचार करण्यास योग्य. क 
-साु-संगासंग-विचार इ०. ( वाप्र.) विचार जागविणे-( प्र. ) re ES 
“विवेक जागविणें पदा. विचारांत पडणे-चिता अहर्ता प वट तती RUST 8 
र विचा क र | 
"काळजी वाटणे. चिचारक-वि. विचारी; विचार करणारा; शोधक. | शका; संशय. च न. > 
रचिचारगस्य-वि. विचार केल्यानंतर समजण्यासारखे; तपास कर. क चांगरे मनन केळे; विशेष विचार 
:ण्यासारखे; बुद्धीस आकलन करतां येण्यासारखे; चिकित्सा करता | केळे”. | १. . र res 
बाचीत न वारमा € दिचारणा |नाना रंगो; रंगीबेरंगी; निरनिराळ्या अनेक रंगानी युक्त. २ 
'रणा-खी. १-शोध; चौकशी; विचारः तके, कलपना. वि ल आह ता 
देवाची ' -दा १ ६.१० २८. २ पंचाईत; चिता; काळ : र शूढ ग बिचित्र सेना त १ -मोकणे २.१९. ३ तऱ्हतऱ्हेचा; नाना 
३ व्यवस्था; तजवीज. “ लझविचारणा न पुसता मांडिली ।?-सप्र रण: 


चिचीण 


> र ,२| विलक्षण. “ को त 
ल शेव, तयव, शिया अमल ‹ तो फारच विचित्र मनुष्य आहे. ? [ सः ] °ता-खी. वैचित्र्य; 
i , र : च्छ 
'कग्याजोगे; कन्य: विचारणे-उकरिः १ पक" जतः 
शापे मोंडण; चर्चा करण्यासाठी प्रस्तावना करण. २ ot 
विचारपूस करणे; पुसणे; परिस्थिति वोरेंसबंधी सहति 


व : सृतांचिया ।!-ज्ञा. १८.५३९ 
विस्मयकारिता. विचित्रता सूतां s 
जचाडा-उ. (व. ना.) वैचित्र्य. विचिञ्ित-विः विचित्र. » 


विचित्रयड-स. किल्ला रोहिडा 


i , १ विचवी पहा २ विंचवी खरूज पहा. . _ 
भाइूरा पापी परद्वारी ।!-दा ३.३.१५. ३ आदर दाखविणे; आशा विचीण--ची | १ विंचवी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 808190०. 


विक (` ` लिजा २८२४ EE | ` विजयास्थे 


—= 


` ‹ ना तरी वालक बोवडा बोडीं। कां बांडा विचुक्ता पाउळीं। °| होतात. ' -रसा १२४. [ सँ. वि+च्छिद्‌ ] ०क-वि. विच्छेद कर. 
' -ज्ञा ९.६. ' विचुक बोलती शब्द घडोघडीं हृदयांतरीं सुनी । ? | णारा. 
>ऐपो ३०५. विचूक-वि. असंबद्ध; भलभलते; विसंगत. -क्रिवि. चिज्ञ-खी. वीज पहा. “ पायांस लावी विज एक हाते 1? 
झसंवद्वपणे. [ विनंचुक ] हरिराजङृत रामार्योचे भाषांतर ८८. 
`. विचुंबा--प. अचंबा; आश्चयं; घुचकळा; विस्मय चिज्ञणा-ना--पु. पंखा. “ चवरी इन विजणा। तेथ लयो 
7 बरुवा पडला देखोनी इष्टि । ? -सुक्तेआदि ३०.१०८. करीन प्राणां। › -ज्ञा १३.४२३४. [ सै. व्यंजन; प्रा. विजण; गु. 
विंचुरणी-णै--विंचरणी-णें पहा.. 'विंजगो ] चिजञणद्ारा-प. पंख्याचा वारा. € मज नलगे विंज- 
 चिचू--पुः १ एक अष्टपाद विषारी प्राणी. हा नांगीनें दंश | णवारा । ? -एरुस्व ५.७१. चिजणे-न. पंखा; विंजणा ढाळणें, 
करतो. ( अप. ) विचुः विच; इचु. २ कत्तिनक्षत्र ( विचवाच्या | विजणे, विजणे-क्रि. वारा घालणे.-ज्ञा ९.१०. “ एकी चवरी 
झाकारावरून ). ३ बाजछें,विणतांना गातांवरील दोऱ्या पुढें सरकू | विंजती सुंदरा । ? -निया ३१. “ विजिला प्राणसांडी । ' -ज्ञ 
नये म्हणून गांठ दिलेले काथ्याचे तुकडे वापरतात ते. [ सं.|१३.७२०.* कनकदंडे विजिजाळ । ' -पेठणचरित्र. * तिआं विजी- 
बृश्चिक; प्रा. विच्छुआ, निच्छुअ, विचुअ; हिं. बिछु; सि. विछुं ] जती गाभवनीं । कापुरकेळींचा । ' -सिश् २४४. विजणे जाण- 
विचूकांटा-. विंचू अगर इतर दंश करणारा प्राणि. विर्ण-पंख्यानें वारा घालणें, “ अनुपद तिस कोणी विंजणे जाण- 
` विद्चुपेव-न. विंचवांनीं भरळेळें पेंव. `" विचुपेवी जळीं, गर्तेत वीती । ' -सारह ३.६९. 


'इकलितां | ! -दावि २. चिजन- न. एकांत. -ज्ञा १३.१९८. -वि. लोकवस्ती- 
चिचु-ली. हिमालयांत सांपडणारी एक बनस्पति. हीस (रहित; ओसाड; निजेन; मनुष्य फिरकत नाहीं असा. [ सं. वि+ 
स्परी केला असतां विंचू चावल्याप्रमाणें वेदना होतात. जनलोक ] 
चिचेतन--वि. वेद. [ सं. वि+चेतना ] खन विजना--वि. कृश; बारीक; सडपातळ. ' सडक पातळ विजना 
विचेप्टित-_न. इत्य; हावभाव; कायै. [ सं. ] . , ।केबर पीतांबर नेसली । ? -पला ४.३५. 
हि तड. विच्छड--पु. समृ. -हाल्सप्तशती. [ दे. सं. विजबळ--जी. ( व. ना. ) इजवळ पहा. विसाप. 
व्मिंचि] चिजञमायली--वि. इजमांयली पहा. 


विच्छाय--वि. पांढर; फटफटित; फिक्कट; फिके. “ सुख- विजय--प. १ जय; यदा; जिंकणे; जयोत्सव. २. विष्णूच्या 

| नुक तियेचे स्वच्छ विच्छाय झालें । ' -सारह ३.५७. [ सं. एका द्वारपालाचें नांव. ३ सत्ताविसावा संवत्सर. ४ अईन. 
Rd ] FS ` |° हांसे विजय भनि म्हणे कां गोपसख्य़ा मठा बुजाल्या हो! ' 
वि, १ तुरे; विभागितः भाग अलम झालेलें. बिराट ४,८७. [ सं. जि=जिकं ] ०ध्वज-यु. जयाची खूण) 

२ छिन्नभिन्न; पुणे मोडेल; चुराडा झालेलें; नष्ट. ३ ( ल. ) | जयचिन्ह; जयाची पताका; निशाण. चिज्जयी--वि. जेता; यशस्त्री; 
मोडलेला; उल्ठंबन केलेला; अतिक्रमण केलेला ( नियम, 'विषि, | जय पावलेला. [ सं. ] ०माळ-खी. जयकारक माळा; यशो दास 
वगैरे ), “ ज्या मनुष्यांचे इल्धर्मं विच्छिन्न झाळे त्यांना हे | चिन्ह; शुभ वस्तु. चिजित-वि. १ पराभूत; जिंकला गेळेला; 


MM अअ 2 
विज्ञुक-का-बिकिवि. (प्र ) विचूक; असंवद्ध; अडखळणारे. डिकॉपोझिशन. “ त्याचा लागलाच. विच्छेद होऊन वेगळे बु 


1 


जनादन | नरकवास निश्चयेकरून घडतो. ? -गीर ६१०. 9 बंद | पराभव झाळेला २ जिंकून घेतळेळा; युद्धांत मिळविळेला; इत 


पडठेला; स्थगित; छस; खंडित; वाधित; प्रतिबंध, हरकत आलेला स. विः णा करणे; 
(बंशपरंपरेयं वतन, हक्क, व्यवद्दार, धंदा, स्थिति वगेरे). ° तुका लिवा सतित “जाणे-हर णा तोड, 
महणे होय दरिद विच्छित्र।  -तुगा १९७. [ सं. विच्छद ] | कमीपणा पतकरणे. विजेता, विजञेया-नि. ( महाड. विजया ! 
०किरण-पु. एयक्कृतकिरण. (इ.) स्पेक्ट्रम, ०किरणदशेक--| यशस्वी; जय मिळवणारा. ` गिरिसम वघुनी कृष्णराजा १” 
` पु. प्रकाशप्रथक्करणयंत्र. ( इ.) स्पेक्ट्रॉस्कोप. ०किरणपट-पु. | -गस्तो २०. . | र 

'शयक झालेल्या प्रकाशाचा पश्च. ( इं. ) स्पेक्ट्रम. चिजञया--ली. १ भांग. २ तृतीया, अश्मी, व ददश 

चिच्छेद. १ विभागणी; वियोग; भेद; विभाजनक्रिया या तिथीस नामाभिधान. ३ आश्विन शुद्ध दसी. या दि 

अथवा विभाजित स्थिति; निरनिराळे भाग करणं, २ मोडतोड; दसरा हा सण असतो. ४ पावती; दुर्गा. [ सं. ] ०द्‌श्सी- i 
फोडाफोड; चुराडा; चणे स्थिति. ३ खंड; लोप. ' नॉमैन | दसरा; आश्विन झुद्धदशमी. या दिवशीं रामानें रावणास माँ 


` जेत्यांनीं केलेल्या सवारीसुळे.आ संस्थेच्या परंपरेत कांही कालपरयत| विज्ञयाख्य--वि कगेमुळ. स्थानीं दोन भोंबरे असले. 


' कांद्रीसा विच्छेद पडला.  -पालेमेंट ४, ४ इृक्करण. (इ. ) -भस्क्षप २५. [ सं. ] 


_ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


` ब्िजयाभिनंदन ` र २८२५ . विरेक 
“____चच्क्चच््जजजचजचजचूच च्च्चष्ोनछञ् ्नयञरििि ि3िोजा्ज्न्न्च्व्त्छच्च्च्च्न््च्च्च्च्च्च्ति 1 
_ विजयाभिनंदन--प. पुढें होणाऱ्या. एका शकर्त्याचें नांव. विजुंभणे--शक्रि, १ जांभई येणे, २.प्रगट होणे; दिसे 
विजयावत--वि. कर्णमुळाचं ठिकार्णी एक व उरावर एक लागणे. “ आनंदसमुद्री संक्रीडत घडिघडि रोमांच विज्ञंभती ” 
असे भोंवरे असलेला ( घोडा ). -अश्वप १.८८ [सं.] -आविश्वा. [ सं. ] 
विजरे--प. प्रांताधिकारी; पोतुगीज गव्हनेर; ब्हाइसरॉय.| चिज्ञोगत--ली. अपघात; आपत्तिः अनयै; दुःखकारक 
‹ गोवेकर विजरे यांचा व स्वामींचा स्नेह झाला आहे. ? -शारो | घटना. ( क्रि०येणें; पडणे.) [ सं. वि+युज्‌ ] विजोगाचा द्िवा- 
- १,५२. [ पोतुः इं. व्हाइसरॉय ] पु. (व.) विचित्र माणुस; विलक्षण व्यक्ति. ` तुमच्यासारखे 
" चिजवरा-_वि. व्रात्य; द्वाङ; खोडकर; उच्छृंखल; दुवेतंनी; | विजोगाचे दिवे जगांत नाहीतच. ` ; 
कुलकलंक; दुशुणी. “शिवाजीच्या मरणानंतर त्याच्या विजवस्था| चिज्ञोड-वि. १ विशोमित; विषम; न शोभणारें; विसंगत, 
काने... -नि ९६८. उगीच विजवटी हे आणिली काळ भाची ? |° असल्या विजोड संबंधाने नांवाजढेल्या कुटवांस कलक लागतो.” 
-सारुद ४.६६. [ सं. वीज-वतू्‌ ! विद्यावत्ः्दीडशद्णा-भाअ | -डि ४.१३५. २ न जळणाऱ्या रंगाचे, भागाचे; न बसणार, 
१८३४. विजयवर्तिक-भाअ १८३४] : ` जमणारे. [ सं, वि+युज्‌ ] र 
विजवरा--प. विजवरा पददा. : | विज्वर-वि. भयंकरः प्राणांतिक, बुधेर; वाईट; नाशकारक. 
चिजवा--ल़ीअव. ( अशिष्ट) वीज याचें अनेकवचन. | ताची मराल औरंगजेब याणी नेऊन विज्वर प्रसंग गुजरला 
«स्वरुपाचे तुटती तारे. कडारे कड विजता पडतील तुटून !-पला | मर ५ ce 
४.१७. ' सूकंपा उद्धका भाछ रीत घन विजवा कडकडती। ?|_ विझण- णा हः विझबणा 7 सिवास 
-ऐपो ३११. [सं. विदयुत] -. | विजना पहा. (अशिष्ट) इझणा-ना. ललल 
i होणे, (आंबे = | -कथा १.६.१९७. he 
विजञळणे--अकि. “बिडविळीत हह! (आवे, शत विझणे--अक्रि. १ माल्वणे; शांत होणें; थड होणें ( दिवा, 
वी शिकत शेण; जनाना नहा) वा अभि वगैरे ). २ (ख.) थंडावर्णे; शांत होणे; Fd 
[ सं. वि+चङ्‌ ] भांडण, राग वगरे ) [ सं. उपशमन; सिं. उणु ] sy ण 
चिजाइई--ख़ी. एक कदर देवता. * विंजाईँ देवी म्हणे मी. CR sg स्थिति. [ विझणे ] *घाळणे-_ 
विजवनी । ? -सप्र ५.२७. [ सं. विंघ्य+आईँ] ` दिञविणे. ०पडर्णे-विझणे. विझवर्णे-सक्ति. मालवण; शांत 
विज्ञात--खी. भिन्न जात. -वि. १ भिन्न जातीचा; निराळा; करण, [विज प्रयोजक; सि. उझाइणु; य. विसामणु ] र 
वेगळा. “ माणसांसी सुंकें । विजातीनें चावे युके। ' -तुगा २११२. . चिझणे--उक्ति. भोंक पडणे; छेदणे; टोचणे. * विझती श्ना 
२ ( अपशब्द ) द्वाड; मात्य; ्ासदायक; अवखळ ( मूळ ) [ स. 


(मूल ) स. घायटे । ? -दा ३.७.४. [ सं. विध; मः विघणें ] क 
वि+जाति] चिज्ञाती-वि. भिन्न जातीचा; निराळा; वेगळा; दि( वि )झणे--न. सुताराचे च्छेद पाडण्याचे क [ स. 
असाघारण; असामान्य. विजातीय-वि. १ भिन्न जातीचा, न 


विध्‌ ] 
वर्गाचा, प्रकारचा, कुलाचा; अन्य. २ विलक्षण; अपः नैन व| दिझुणवारा, विणा, विुणे--विजणा पहा. 
'आश्चयैकारक; तऱ्हेवाईक. ३ तःहेतःहेचाः .नानारूपी; बहुविध; 


वि-पु. १ जार; उपपति; ठक; छच्चां सक चूते; 
अनेक प्रकारचा. * परमेश्वराचे विजातीय चातुथे; उपकारि व व्यसनी; छंदो. “ मीष्मा र्या Edn न्या ळ्या 
अपारशक्ति हे गुण दिसुन येतात. ?-मराठी सहाव पुस्तक ४:००. यास! ' -मोभीष्म MN २८.८. २ पतिः ता र 
` [सतः] ् नासि सवैकाळ'विट । ' -मोआ eo प 
विजायली--वि. इजायली पहा. २-जांवई, -हँको, ४ ( A )र > 
विजार, विजारत, विज्ञारदार, विजार इग क | “कर विटका--वि. १ नासले; विठलेरें, ˆ आंबद ` 
Se on भिन्नता; वेगळीक. ` त त्री तिखट विटक जाणोनि । करी त्याग स्वीकार । ? -स्वादि | 
-_ स्री. वेगळेपणा; भिन्नता; वळी क फिका पडणारा ( रंग, कपडा ७. 
च Ce आत्मया कर्मा।?-ज्ञा १८.२६९. पाची विटणारा, उंडणारा, व 
_ चिज, विज्ञुका, विज्ञ, विश्जु जी. वीज; विश वियु चिकन. परः रँ. ' कपोत हुंकार करी ती ! 
हषं पोः उचि ब barns म सारुह ५.१४; -विः ऊंच व घनदाट; निविड; अवाढव्य“ ऐसा 
~शिञ्च १०१९, -ज्ञा ११.२०४; ` जैसे विजुचे कह 


उक्र । २ -ज्ञा १५.६२. [स] . . : 
४२.१८, "जेसी मेषांत विज्जुनभा ? -शाप्र ४३४. [विसु ए । विश्वाकार विछ । "हा १. 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८२६ 


-__._._ 4.४... साका 
» विटकणी --खी. १ वेडावणी; विचकणी; वाकुली. ( क्रि० विटा--प. एक प्रकारचा भाला; इटा पदा. * त्यामागे बिरे 
दावण; दाखविणे ) २ कुचाळी; टवाळी; थश्च. [ विट ] बाण भाले. ? -मरादिोश्च ६ ९. विरेकरी-पु. विटा नांवा 
विरकर, विरकूर--ल़ी. १ वीट; विटेचा तुकडा; रोडा; | शत्र धारण करणारा; री, “ पुढें धावती विटेकरी । :-ऐपो १४५, 
रोला. २ विटेची पूड; इटकर-कूर. विटकरी-वि. विटेसारखा;| विटाचणे--सक्रि. वेडावणे. ` कीं विटावूं लागे फुंजे। ' _श् 
विटेच्या पुडीसारखा ( रंग ).. १३.७६०. “ हरिदासासी विटावी। ' -एभा २३.२५८. [ विरमे 
: विटकळणे--अक्रि. सुरें होण; फांकणें. प्रयोजक ] विटावीट-श्ती. फटफजिती. ` तेथ विटावीर आधवी | 
विटकुली--खरी. ( प्र.) विडकुली पहा. लहान विडी. ।होइजे जे स्वभावीं।/-सिस ४२.१०१. . ` 
Rs विटगळला--वि. ( व. ) विरका; वेडाविद्रा; किळसवाणा. विटाळ--पु. १ दोष; अपवित्रता; अशुद्धता; विशिष्ट प्राणि- 
`. विटणे--भक्रि. १ निस्तेज होणे; मळकट होणें; तजेला मात्र, वस्तुजात यांमध्यें असणारी अचचिता. ` तरी आतां दिठीचा 
ाहीसा होणें; फिका पडणे ( रंग, रंगित वस्तु). “झऱ्याच्या | विटाळु 'गेला 1? -ज्ञा ११.१९२. -‹ या ख्रीजिता नित्य विटाळ 
पाण्यानें तांब्याची भांडीं विटंतात. ! -पदाब १.१४३. २ रिळे | पाही । ? -सारुह ८.११. २ अशुद्ध, अपवित्र वस्तुच्या संसर्गाने 
होणे; आंबर्णे; ताजेपणा, तजेला, सोंदये, तेज, तकाकी नष्ट होणें. प्राप्त होणारा दोष; अश्ञुचिता; अस्एरयसंसगेजन्यदोष. ३ श्रियांचा 
'इ:कोमेजणें; मङ्ल होणे; शिळपणं; म्लानं होणे ( एखादें झुइप-  क्रतुल्लाव; रजःख्राव, “ रजस्वळेचा जो विटाळ । त्यामध्ये जन्म 
अकाली अथवा फार दृष्टि झाल्यामुळें ). 3 (छ. ) कंटाळ्णे; | यांसि । › -दा ३.१.११. ४ अभाव, अलिप्तता वगैरे दाखवि-- 
"तिरस्कार वाटणे; ओकारी. येणें; नकोसे होणें. " जरि तूं करुणाळा | ण्यास हा शब्द योजतात. “ आम्हा विषयांचा विटाळ सदा! ? ' 
गोसावी । भणौनि विटसीना । ? -ऋ ५२. “ स्वन्येच्या -शिश्ञ २०१. ' त्यांस देशभाषेचा विटाळहि सोसत नाहीं. '-नि 
सदय ,परि झालाचि विटता। ! -मोङृष्ण ६२.३४. [सं. विय्=|२, [ सं. विष्टा; प्रा. विटूठा; आः विद्वाळ ] (वाश्र.) ०करून 
“घाण; विदू ध्वनि करणे, शाप देणे ] चेण-विधवेनें वपन करून घेणें. ०काळवणे-विटाळ पसरणे; 
__चिरप-पी-स. वृक्ष; झाड. एकापासून दुसऱ्यास याप्रमाणे दोष सवेभर होणे. ०जाणे-१ वेळी 
... .विटंबणे-बिण--उक्रि. १ उपहास, थट्टा, फजिती करणे; | अवेळीं रजःल्लाव होणे. २ रजःखाव होण्याचे अजिबात बंद होणे, 


अनमानर्णे; चेष्टा करणे; लाजविणं. .“ विटंबिळे भट। दलि पाठी विटाळणे-उक्रि. ९ अशुद्ध, दृषित, भ्रष्ट, अपवित्र करणे; विटाळ 


es 


~ 
RSI क. .“ 


बरी पाट।? -तुगा २३६. २ विघडविणें; कुरूप करणें. | रूप | करणे, होणे. * जसे पुच्र विटाळळे। ! -विपू १.८४. २ केवळ ` 


िरंवीळ श्रीपती । ' -एसस्व १६.२७. [सं. विड्‌ ] विरेंब-पु. | स्प्रे होणे, नाममात्र संबंध येणे." जेवण न जातां तोंड माज 

विटंबना; फजिती; चेष्टा. “ वोहृरेवीण वाधावणें । तो विरु गा।' | विटाळले. ? ०चंडाळ-पु. नानाप्रकारचा विटाळ; सर्वसामान्य 
` उज्चा १३.८३७. विरंबना-णा-्ञी. फजिती; मानहानि; विटाळ. चिराळशी -खरी. रजःस्वला; ऋतुल्लात त्री. °चंडां- 
अप्रंतिष्ा. “काय सांगों किती। पाषाण फुटती ऐसे दुःख । | | ळशी-खी. विटाळशी. ह्या 
-पुगा २२६०. विटंववाणे-वि. अपमानकारक; मानहानीचें. ह मुगा. 

त्या. कृष्णासी, सोयरिक करणं । तेंचि आम्हां विटंबवाणें । ! विल च) लिसा ख स. इश्छोल्य] 
--एम्स्व २.२७. '| विटाळं--न. विटा पाडावयाचा लांकडी सांचा. सि. इश्क 
.... विटबंदी, विरेवंदी वि. विटांनी: बाधके; इटवंदी.।| , विटी ची. विद्दांइूच्या खेळांत दांइने उडवावयाचा लह 
एवीटनचंदी ] ळू ण म्हणजे 
::_विटेबणी--न. हानिकारक पाऊस; अकाल्बेंडि; अतिदु्टि | नेऊन खेळावयाचा एक खेळ. * मराठी राज्य काबीज करणे म्हणज, 

अशा वृष्टीवर विहिरीचे पाणी पिकास द्यावे ठागते).[विटणेन पाणी] विटी दांइचा खळ. ” ती 
5: :विटवर्ण-सक्रि. वेडावणे; कंटाळा आणणें. ‹ मातळुमाकड। विटी--जी. विडा. “ मंद्स्मित सुखभूर विटी । ' प 
विखी पंचानना।? -तुगा २४०३. 'ह्ा ठायवरी पांडवा । पदाथै | नारायण कल्याण, ग्रंथमाला [ सं. दृतवळण; वीटिका ] 

*ज्ञाती. भाघवा । विटवी तो होआवा । वैराग्य लाडु । ' -ज्ञा १५. 
08121 तिउ् अयोजक ] मग काय प्रयोजन विटोरियाचं। ' -अफला २९. ` FE 
न विटविट--ली. बिघाड; नाक्ष; विस्कटळेली स्थिति, बविटोळा--पु. ( ना. ) तात्पुरता घातलेला चुल. ह 
अवस्था. -किवि. किडय़ांच्या वुजबुजाराप्रमाणे; किडे घोंगावू| विट्ट--पु. १ अतिशय वीट. २ बेरंग; पाणउतारा; प 
लागतात तसें. [ विट विः] 2; i कि _ भंग; फटफजिती. र & रक अ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 898190 * 


लांकडाचा तुकडा. [ सं. यष्टि] चिरीदांडू-प. विटी आणि दाई * 


विरोरिया--प॒. बुरखुंडा; भुञ्च. ` जेसे दाणे काढी के । 


` _ विठूबोका, विठ्या>-प. वोका; माजलेले मांजर. 


'(ढ. ) समवयस्क वधूवर; योग्य जोडपे. 


- असेल तर तिनें अगोदर विठ्ठळसवाष्ण झारे पाहिजे.” 


'विडेब दोहीचा । ? -एभा २४.३०९. [ सं. ] 


'दिगदशैन. यांत कुचेषटा-हा एकंच हेतु नसून विडंबित गोष्ट सुघार- 


बिलाई १२८९७ 


_ हिडळाईँ--सी. एक छतत, * गावी महो सागो |. विडा ४ १ नेह घे विठळाई--ी. एक शुदेवता, * बिगलाइदेवी म्हणे सांगो | विडा--प. १ नागवेहीचीं पाने, सुपारी, कांत, चुना, 
झयी।' _सभर ८.१.९४. लवंग, वेलदोडे वगेरे घालून केलेली पटी; तांबुल. विड्याचे 
विठाई, विठाबाई, विठोबाई--जी. विठोबास भरमांतील |रकारः-कातरविडा; कापुरविडा; कुपी विडा; गो विदविडा; योद- 
लाडके नांव. “ विठाई माउली । ग माय माझी विठाई माउली । ! विडा; मोडविडा; मोदकविडा इ०. २ विड्याचे साहित्य, पान- 
चिठी, विठीदांडू--विटी; विटीदांइ पहा. सुपारी वगैरे. [ सं. वीटिका; प्रा. वीठिभा] ०डचळणे-( पूर्वी 
`, घिठीव--खी. पौरुष. ` आंगीं कस धरिती पण विठिवेवीण, ' | एखादें विकट काम करण्याचा प्रसंग आला असतां दरबारांत सध्ये 
-गीताचंद्रिका २३. विडा मांडून! ज्यास ते काम करावयाची इर्षा असेल त्यानें तो 
_ विठू , विडुमिया--प. पोपट. विडा उचढून घ्यावा अशी पद्धति होती. त्यावरून ) प्रतिज्ञा 
' विठू , विठो, विठोबा--पु. विठूठळ देवाचीं नांवें. करणं; पण लावणें; कार्याची जवाबदारी घेणें. “ जो घरून आणील . 
अनुशाल्वाला । तेणें विडा उचलावा । ? -जै १३.९. ०देर्णे-१ 
विठोबारखमाइई--पु. ( अव.) १ विठ्ठल व रुक्मिणी, २ |निरोप देणे; पाठवणी करणें ( समारंभ पुरा झाल्यावर विडे वोटा- 
वयाची चाल आहे यावरून ). “ केशवपंति रायाचा । विडा घेऊन 
...विठ्ठळ--पु: पंढरपूरची प्रसिद्ध देवता. [ सं. वितूऱ्ज्ञानन- | आज्ञेचा। -ज्ञाप्र १०२९.-२ कामावरून कमी करणे. ०पाऊड- 
यन्य, +ल=्परिपालक, अज्ञानांचा कैवारी; विष्णु-विङ।ल; य. विडादक्षिणा, विडा पैसा. | विडा पाऊड भीतरां । घेऊ 
का! ] विठ्ठळपैती तांब्या-प. विठ्ठलपंत नांवाच्या मनुष्याने | रिग गाभारां । ' -ज्ञा १८.४६ कर 
प्रचारांत आणलेल्या घांटाचा तांब्या. विट्टल खवाशीण-| _ st विडाळक--उन् बिडाल; विडालक पहा. 
सबाएण-ली. जीस विठ्ठल हाच केवळ आधार आहे अशी खी, pres pre na मुळे 
९ टर विके F yt L$ 7 झोंक पा हिजे — . न 
विवा, तकु तिषवा- पतता मनात कय का सनेह्दाळी । औट अंगुळे पित्ताची खोली । विडाळू वोलिजि जवळीं। 
शर दोन अंगुळें । ? -कथा ५.७.१७५. मउ 
३. १ १ «3 जर . ७ ¥ € 
_ विइलखुंद्रांतक--प॒. ( सांकेतिक ) राघोबादादा ( विछ | विकि य ps [ स i 
दुंदर हा निजामाचा दिवाण होता त्यास मारणारा ). ' म्हणे म्यां [प "रदे Rr 
न्न केप १. |सुखसद्नीं . । विडिया :देतसे मोहिनी । ' -कथा २.९.९३. 
मोक पच रच यास । “फक, «घरा शांतता खाडंद्या विडी ।“-होता ८३. २ तंबाखू 
Mme बाळून केठेली पानाची इरी; विडीचे प्रकार:-फर्मास, तोकडी, 
` विडनिबू-ल्िबु--न. ईडनिदु-स्ब पह, . |ल्वंगी, बोचवंद. ३ ल्ससारंभात वघूवरांस तोडण्याकरितां 
चिडंब--यः डोळ; थाट; तऱ्हा; ठेवण. ` जेवी मारिन देण्यांत येणारी पानाची सुरळी, लवंग, खोबऱ्याची काचळी.इ०. 
भ्रतिबिब । दिसे (समरूप स्वयंभ । तैशी स्वरूपतेची शोभ । सम ३ वसवी; दबी; मांडळ; बल्यः कडे; लोखंडाची वाटोळी चापट 
. _ | कुडी ( हो मुसळ, काठी, दिवटी यांच्या शेवटी, नांगराचा फाळ 
ल न्न क क ७ स 
« एखादी गोष्ट वस्तुतः आहे त्याहून स्वरूपत भागास, रहाटाचा आस व्र ियुतेची 2 
ज ~| टीस वगैरे बसवावी लागते ). “ विदुक्रतेची विडि। 
दुदैव तिची टवाळी करणें; उपहास करणे; इचे्ामिशरित दोर व्य घडी । ? -ज्ञा ६.१२४. [सं. वीटिका; विटि] - 
विडुळणें--अकरि. विलबिलीत, लिवलिबीत, यल्थलीत 
होणे ( एखादे फळ अधिक झाल्यामुळें, उबून, नासून ); नासणे; 


ग्याचाहि हेतु असतो. २ नकल; सोंग; बतावणी. हे दुसऱ्याचे 
रूप धारण करणे; दुसऱ्याची आकृति धारण करणे. [ सं.विडंद्‌ ] 


'विडंबित-वि. १ फजित; उपहास केलेला, झालेला. २ ज्याची चोथापाणी होणे ( दूध, दर्दी वगरे ). विड्ूळ-वि- १ आंब- 


हले; नासेल; कुबट झालेले; शिळे; बेचव; पांचट का दूध, 
० यी 
रंडी. -विक्रिवि. अव्यवस्थित; हिडिस; ओंगळवाणा, अष्ट; ९ सुळसुळीत; यी मदय कत्य ). [ विट] विडोळे, 
नि, * राज्य झालें असें बहु विडवर । उपद्रव फार मेसी! ' pe कि विढोळणे -विडूळ विडुळणें पहा.  :: 
"झ्यासारासत २७.७५.२५.४५७. [ सै. विट ] विद्ळ, विढोळ, े 9 री 


बक्कळ, अनुकरण, बतावणी केली आहे तो. 


, CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८२४ ` तंडणे 


विढार-न. बिढार पहा. विऱहाड; राहण्याची जागा; | ` विणुं--शभ. विना; वांचुन.. “ ऐसेनि काळ गेले हुतं । | 
निवासस्थान. “ पावे घुरवाड्कि विढार । ? -विपू २.४. तुआं विगूं । ' -शिश्ठ १ म by विना ] ' एकू व 
विढाळ--वि. तेजःपुंज; देदीप्यमान; चकचकीत. * कीं विणे--अक्रि १ प्रसवणे; जन्म देणें; उत्पन्न करणे, (मणि, 
मुक्ताफळांचा गोळा विढाळ । ? -रावि ४. [ विनढाळ ] पशु, पक्षी, किडे यांचे वावतींत उपयोग. घोडी, गाढवी प्रसवे _ 
विण--शअ. `वांचुन; वीण पहा. ` ते उकळलियाविण । * | म्हणतात; मानवी स्रीच्या वावरत तिरस्काराने वापरतात ), 
-विड १.२.१३७. न “ दोघे एके ठायीं केलीं नारायणें । वाढविला तेणे आणि व्याली ।* 
विणची वेळ--ली. संघ्याकाळची वेळ; सुर्योस्तसमय; _तुगा ९३. *हे गांधारी जरि. शतपुत्र सुनीच्या अनु 
तिन्हीसांजा. विणचां-क्रिवि. ( राजा. ) संध्याकाळीं; समारे | व्याली । ? -मोकणे ६.२५; -ज्ञा ८.८८. २ ( केळ वर) प्रस- 
चार. घटका दिवसा. र . _ __ वर्णे; कोका बाहेर येणे. ३ ( डोळ्यांतून ) पू : येणें. ७ उत्पन्न 
इवेणणे--उक्रि. १ थन करणे; गुंफण; तंतु वगरे एकमेकांत करणें; तयार करणें. ‹ वितां व्यर्थ काव्ये । अलवण हरीविण कविता! १ ` 
गुंतवून वक्नादि तयार करणः २ पलंग, माचा, खाट इत्यादि -वामन, नृसिहदपेण ३७. [सं. वी ] स्ह० व्याली आणि चाटा- ' 
नवार, सुंभ, दोरी वरैरेनीं जाळीसारखे काम करून भरण; ुफर्णे. [यास विसरली. १ ज्या आाईनें सुलांस नीट वळण लावलें नाही 
३ टोपंढी, चढे, वेणी वगैरे गुंफण; तंतु, दोरे, पेड एकत्र थन | तीस म्हणतात. २ अर्धवट काम करणाऱ्यास, म्हणतात. विती- 
कुरणे, ' कपूरकदेळीचे हिंदोळें। सणाळयुताचेनि पाटे विणिळे । | फळती-वितीगाभ्ती- छो.वि. विणारी व फळणारी; विणारी 
_शिठ्ठु ७७४. ४ तुणणें; दोरा भरणे; .जाळीकाम करणें. [ सं. | ब गाभण राहणारी; वांझ नव्हे अशी; दृधदुभतं देणारी ( गाय, 
वे; सिं. उणणुं; गो. विणय ] विणकर-खी. वीण; पोत; विण- | म्हैस वगैरे ). | न 
ण्याची तऱ्हा; सफाई. [ विणणे ] विणकर-री-पु. विणणारा;| शभ. विना; वान; शिवाय. * विणे त्यच्या दही 
कोष्टी; साळी. विणकाम-न. विणण्यांची का; इति. विणणा- | दभ्चित आपुला प्राण अबला ।? -विवि १.२०.१८७६. 
का व eR वि विणेकरी--पु. वीणा घरणारा; तेवोरावाला. ` विणेकरी 
काम; जाळी; बीग. “ एक विणतरीची रिपाईँ व खुर्च्या ठेवाव्या. ” क मति 822. 
_स्वारीनियम ७१. विणाई-ली. १ विणकर, २ विणणावळ, | ब! क 
 विणपी-प. ( गो.) विणणारा; विणकर. विणावणी- ली. चितकळणे--अक्रि. विडळणें; नासणें; चोथापाणी ह 
बण; विणकर; विणण्याचे कायै. ' मगतिये विणाबणीचेति आधारं | ६१ दरही, ताक ). [ टा ] न ह 
हाना ` चौकडिया परत्व भरे। ? -ज्ञा ९.१०७,  म्हणौनि। वितंड--वि. १ मचेड; विशाळ; मोट; मशस्त. रश 
अविद्येचिया विणावणी । ब्रह्मी पढति प्रपंच रंगाची वाणी । ' -माए | तुझीं सुखे वितेडें । पसरलीं देखे । ' -ज्ञा ११. ३५५. भन्यरुप 
५८२. चिणीच-वि. १ विणटेलें. २ वेणी घातलेले, वितंड । ' -दा १.२.१०, ` रिवधनुष्या स वितंड । ख 
- विणती--ल्ली. १ देवास फूल, तांदूळ, खुपारी वगैरेचा | ७८. २ मिथ्या; खोटे. * FR वितंडे । ताळासि येती i 
हावलेछा कौ. ( क्रिश लावणे; देणे; टेवणे). २ देवाने असा कौल |-ज्ञा १३.२१. " अवधं मायामय वितंड । स्वभ. क्षणिक र 
छावूंन दिलेले उत्तर, कोल. [ सं. विनति ] -ह ६.६५. ३ विचित्र; अघटित; चमत्कारिक. ' यम वर र 
` सिणवणी--ली. कण्हणे, कुंथणे, वेणा देणे, या क्रिया.  वितंड कीं तू सुख पावसी उदंड! ' -कथा ६.१६.१०५- | र 
विणे अकि. कग्हणे; कुंथणे; विव्हळणे; वेणा देणे, [वेण ] - | वि+तडू ] -करिवि. कुटिल बुद्धीने; विनाकारण; अदयो” 


_ विणवनी--खी. विनवणी पहा. ` ऐसी आइकौनी विण-|मांडिलेसे पाखांड । ऐसा निमैत्सितां वितंड । ' अ ie 
` इनी।? -शिशु १६६. ५१९. ऽघाद्‌-ए. अग्हदसानें खोटा पक्ष स्थापन करेय 
चिणा--प. वीणा पहा. तंबोरा. | वादविवाद; मिथ्या वाद; दुराग्रहपूवैक वाद. (समासात) पथ्या- 
 चिणा--शम. ( प्र.) विना पहा. वांचून; खेरीज; सिवाय, | मत-भाषण-कथा-अलाप. वितंडा-खी. ( न्याय )व्य नहीनो 
विणावणी--ज्ली. उपाधि; यातायात. ` प्रपंचाचिया | कूट, वादविवादः अद्रहासाचा वादविवाद. ( प्रतिपक्षस्था१ 
विणाबणी । ? -विपू १.४२. [ विणवणें ] जल्पः वितंडा ) . [सं. ] ल 
. 'विणी--शखी. वेणी पहा. ह . वितंडर्णे-क्रि. (महा. ) वेगवेगळे करण. ताट ताट 
. विणुढणं--अक्रि. रुजर्णे; अंकुर येणे. ` अध्यासे बीज | घाली । परजु परजांदु घारी । ऐसी वितेडौनि सांडी । 
विणुढलें । ? -गीता १३.१७७. [ विणे ] पाठ ४०. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वितरण (ग २८२९ मिन्स 


>>>“_“_““। मल्ला सन्त ननम EES 
वितर्णे--अक्रि. वतेगे; घडन येणे; शुजरणं, | ुक्तावाई| चित( तु )ळणे--अकरि. १ विघरणे; विरघळणें; द्रवणे; पाझ- 
म्हणे चांगया नवल वितले । ' -चांगदेवगाथा २२. “ नवल वितळें २ कोमेजणें; फिके पडणें; निस्तेज होणे. € गजबजले लोक 
पहा काई । ' -रास २.५५३. ' कुष्णातीरीं वितला प्रसंग हो । ! समस्त । सकळ रंग वितुळला । ? ३ ( ल.) फाटाफूट होणे; पांगा- 
सप्र १७.९. [ सं. वृत] `| पांग होणें; विस्कळित होणे; अस्ताव्यस्त पसरणे (आभाळ, ढग, 
वितर्गे--अक्रि. “(कों.) वितुळणे; पातळ होण; विर. सैन्य, राजकारण. पंचाईत, जमाव, अज्ञान रे). तुझिये छृपेचे 
[ वितळणें ] न वळें । वितुळती भ्रांतीची पडळे।' -दा १.२.३. ४ विरणे; 
विंतर्णे--अक्रि. विटे, * बहुत विंतला याकाळें ।' -निगा ह) म आ i 
ए पि दि. पसरडेडें, ताणळेळे; ओढळेहे. [सं दि+त ] अंतःकरण पाझर. [ स. विनता ] ; | 
'वितत--वि. पसरलेले; ताणळेळं; ओढळेळे. [स विन वितान--न. १ छत; चांदवा; छत्र; आच्छादन; मंडप. 
चितंत--क्रिवि. सुसंगत; मिलाफदार; सुस्वर, “ तंत वितंत|‹ अत्रिष्ठानावर सुदर छत्राकार विद्वान होतें › -सृये ३६०. २ 
घन सुस्वर । वाद्यें वाजविती परम मधुर! ' -ह १०.१३६.[ वि+ | विस्तार; पसारा. ` विविध याग वितानें । › -ज्ञा १५.१८९. ३ 
हु] आकाशः; सन्य. [ सं. त्रि+तन ] 
वि, : खोटे; अग्र॑माण; मिथ्या; निराधार. वितापाञ्न--वि. (गो. ) उद्धट; वात्र. , 
| रोगी मह फळ चिताळ-ळ--वि. वेताल; विसंगत; विठयाचा. | चालतां 
रभ दण उ चाच बैसे विताळाचा येऊनि धका ।.? -दावि २३.२. चिताळी-वि. 
वितरणे--सक्रि. देणे; वहाळ करणे. यण त होवूनि तार वाजविणारा, वेताल, * विताळी तो विताळे दिड वेगळा । 
अभय तु वितर। ' -भक्तमयूरकेकाबली १०४. “ सौख्य सुधा _दावि २३ १. [ विपताल ] 
वितो. ? वितरण-न. देणगी; बक्षीसः लाभ. † देओ वितरण विताळ--वि. मोठ्यां ताळूचे. ' एके दौघेकठें वितां । 
जीमुती । एथ्वी करी अनाती ।? -क ५२. (सं. विन-तर्‌ | चिकटे एके । › -ज्ञा ११.१३९. 
वितरेक--प. व्यतिरेक पहा. चितिपात--प. ( अरिष्ट ) (प्र.) व्यतिपात पहा. 
वितर्क--पु. १ विचार; कल्पनाः. अंदाज; युक्ति; योजना; वितुटणी--ज्ी. ताटातूट; वियोग; फाटाफूट. “तरी विषे- 
` बेत; तरंग, या शब्दाचा बहुधा अनेकवचनी उपयोग करतात व | ड्रियमिळणी । करूनि घाये वितुटणी ।!-ज्ञा १६.८९. [विरे] 
मना ठिकाणीं त्यामध्यें अफाटतेची, भ्रमणाची, दुरान्वयाची| बितु--न. वैमनस्य; वांकडे; वेबनाव; भांडण, [ सै. विन 
झांक असते. २ विस्तरशः विचार; सवे वाजुंचा, सा म आ 
विकल्पांचा, परिणामांचा वगैरे विचार. [सं. विनविशेष+तके | वितुळणे-वितळण पहा व 
चित$णः-न. चर्चा; वाटाघाट; वादविवाद सबै बाजूंनीं विचार;| बितृष्ण--बि. निरिच्छ; ज्याला अ इच्छा, गरज 
साधकवाघक सै गोष्टींचा विचार. वितकेण-अकि. १ दुरवर | नाहीं असा. “तरी सवैविषयी वितृष्ण! र Ks 
तके चालविणे; अफाट कल्पना करणें; विलक्षण गोष्टी मनांत fz हात माहीत नवर; म > यक 
TO च 2) > नर्चा करणं; कसून वाद्‌-| जाण ड 
आणणे, योजणे. २ सक्रि. मोकळेपणाने स्तः हो.)| वित्त--न. १ म्यः घनः जो बाघोनि असे डोळा । वित्ता- 
भा व ह स क 1. विचार केलेला. देतें। ! -ज्ञा १३.६८३. २ माठमत्ता; संपत्ति; ऐवज; मालकीच्या 
वितङ्क ` -वि. स्‌ वाजू चर्चा, नड ° i रणा न 0 -स्ी. [चा 
दि ल बा पहाणे, बुबुळ उच करणे डोळे वराह | द ` ber मः ठ (लाः 
RR र घ्यास; पश्षास कक दी न, 
दा ( आठवण व विचार दशविणारा अभिनय ) वि. इब्यांचे वेड लागलेला; पैशाशिवाय कांहीं सुचत नादी असा. 
चितळू--न. सप्तपातालांपैकी दुसरें पाताल. [ क. रडा «पसत. उन्याचे येड घनलोभ. ०चिषय-प. घनदोलळ्त; 
र नरफडणे; धुसफुसण; ठं रच *णन्िः ऐवज- .[सं.] ० हून. 
गल्ला १) _विकिवि. १ गैरशिस्तपणं; | मालमत्ता; ऐहिक संपत्ति; ऐवज; पेला य 
इ करणे. [ उणें] वितवितला त बरे). २ अजागळ; |इपणता$ चिक्कूपणा; कवडीचुंबकपणा; कंदुपणा; काई य. रक 
गप लिवडाचिवड करून (खाणे बोर), ° "° ` | इ गी दिल परे मळ तिणे विभ 


बावंळी ळे: ` | र bs 

र nr ) टॉकापासून करंगळीच्या विला । णत १२५. वित्तेषणा खी षः 

भेवरापयंत अधिकतम अंतर. [ सं. ] ० प | बदू 
शको, ६. ५५ ७ प प । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चित्ताणं--त. वितान पहा. ` वितताणे शरे असंख्ये माड । | विदरूं-न. (कों.) लहान विक. (े.)्हान चि, रोक [स बिर: भोकं [सं. विधू] `: 
_ UT खिस. वऱ्हाड. “पी ष्र विदि शोचे 
` वित्पत्ति, वित्पन्न-्युत्पतति, व्युत्पन्न पहा. * नांवासाठी द्विजाती भले । ? -विरेश्वर, सोमवारचरित्रं ५. [ सं.] ह 
नेचे भार । नळंगे फार वित्पत्ति। ' -तुगा ४५८२. विदृविदण--अकि. १ मऊ विळविलीत होण ( फळ बेर), 
` ` वित्रस्त, वित्रास--वि. भयभीत; म्यारेलां; घाबरलेला; |२ चरफडणं; वितबितणे, चिदविदा-वि. ` विळविलीत. झोहेला; 
बिषाक्त; सचित. ' इतकी खबर ऐकून मग भाऊ झाले वित्रास। ' अविकलेला; अंधिक झालेला; उतरटेला ( आंवा वौरे फळ); 

-ऐपो ४४६. [सं. विनंत्रस्त] वित्रास-पु. भयः भीति; दरारा.| विद्‌ळ--वि. १ डाकडग; डाक खावङल; हीणकस. " विदळ 

` चित्रिंमळञ--न- ( ज्यो. ) त्रिभोनलग्न पहा. [स.]  ।वहु चोखा । मीनल्या वाढा एका । ` -ज्ञा १३.१००८. २ ज्यांत 
विथर---प. पांगापांग; विस्कटलेली स्थिति; गोंधळ; अस्ता-|दळ, गर, सार नाहीं असं. [ सं. विधदल ] 

ब्यस्तपणा ( कामधंदा, व्यवहार वगैरेचा ).. -वि. १ ओळंब्यांत चिदळणें--सक्रि, (महयाजु.) नाश करणे; निर्दालन करणे;मारणे, ` 

नसलेली ( भित, दगड, वीर ).. २ मिश्र; भेसळीचा; भलत्याच |' विदळीतु भवदुःखा नास्तिविद्या प्रकोपा। › -गस्तो ७. ° ञयजय 

प्रकारचा, वाणाचा, वर्णाचा (कपडा, नाणे, वस्तु); ३ (ल. ) | देव प्रबळ । विदळितामंगळङुळ ।' -ज्ञा १८.२. [ सं. विद्हनम्‌] ` 

विचित्र; अनियमित; गैरशिस्त; असंबद्ध ( वतैन, भाषण, इत्य ).| विदेळा--पु. माघांत पिकणारा कुळीथ, -कषि ३२७. 

- विसंगत, असंबद्ध (बोलणे, बरळणं ). [ विनथर] विथरणे-अक्रि, चिदा--पु. पाठवणूक; निरोप देणे; रामराम करणें; आश्षी- 
अन्पध वागणे; वेताल होणे; मागे सोडून जाणे. ` वाद; शुभनितन, [ अर. विदाअ ] थिदाइ-खी. निरोप; पाटवणूक; 

. विथविथ--ए. (चित्पा. ) कंइ; खाज. -मसाप २.३६७. वियोग; पाटणी; जातेसमयीं दिलेली मेट, देणगी. चिदा 
चिथानक, विथानीक--वि. ( अशिष्ट ) न्यथानक करण-निरोप देणे; पोंचविण्यास जाणें. 
चिश्चापाक--पु. ( अरिष्ट) बिघडणे; नासणें (तयार होत| {चिदाण-न--न. १ कौशल्य; चातुयै; कारागिरी; लाघव. 

. असलेला पदाथे, घटना ); विघाड; नाश. “जिया अइंकाराचेनि विंदाणे । जगचि घरिजे। ? -ज्ञा ७.२१. 
चिथिका--जी. मागे. ' अशा प्रकारची नवी विथिका त्यांत |“ मांडिले विंदान ।.ख्याल सुखाचें संधान । ?-तुगा १३३. वेगीं 

. निर्माण केली. ? -नि ४४२. [ सं. वीथिका ] विंदान पाहे माझें !-एरुस्व ९.१४. २ कपट; कारस्थान; युक्त 
` विद--प. जाणता, ज्ञाता, ज्ञानी पुरुष. -वि. ज्ञानी, व्यूह; कावा. ` छळितयां विंदाणा-। माजी जूं तें मी विचक्षणा । ' 

` विदगुडण--उक्रि. (कों. ) लचकणे; उसण, करक भरणे; -ज्ञा १०.२८४. ' आदु वेशु विंदाणु । आशा शंका प्रतारणु। 

मुरगळणे. - _ज्ञा १३.२७१. ३ निग्रह; वेध; लक्ष. ' जे इंद्रियां विदाण लागे! ! 
विदृग्दु--वि. ( अप. ) विदग्ध. ` तंव विङ्गद मालतियां |-ज्ञा ६.१६५. ‹ सुके पूवैस्थान । स्वरूपाचे विदान। ' -भज २६: 

` बोडिि। हा हो जी राहिजे।  -शिश्ठ ६७२. '४ लीला; चमत्कार, चरित्र; करणी; गती “ मायेचे परम विदाण !' 

विदग्ध--घावि. १ करपलेलें; जळलेळें. ' शुष्कें अथवा |-रावि ६.६७. ` ऐस कर्माचे विंदाण । भोगिल्यावीण सुटेना । * 

हिनं । सुपे का विदस्ें । -ज्ञा १५.९. २ अैकच्चे; अर्धवट -शनि २०३. ` केले विदाण ठाईच।? -दावि २.९५. [स 
शिजले (अन्न). ३ अधवट करपटेलें व अधैवट कच्चे (अन्न). विज्ञान ] चिदानी-वि. कुशल; कारागीर..' मंडपाची रचना र 
8 उत्तम शिजलेले; चांगठें भाजलेले ( अन्न वगेरे ). “ शुष्कसुपक्क करी विश्वकर्मा विदानी। '-घवळे उ १४. ' ऐसा व्यासे विंदाणिये। 
विदग्ध । चतुर्विध अन्ने उत्तम खाद्य। ' ५ ( छ. ) कुशळ, चतुर; | गीता प्रासादु सोडणिये ।› -ज्ञा १८.४४. -घु. कारागीर. ` तरी 
` हुशार; निष्णात. [ सं. विनदहू-दग्थ ] चिदृग्धाजीण-न. अन्न आतां कोकुनामें विदानी। ' -कथा २.१५.१०१. = 
अधैवट पचल्यामुळे होणारे अजीणे, यांत घशाशी आंबट येतें. चिदारणे--उक्रि. १ फाडणे; चिरणे, “ ते चौमेरी ग्व 
चार प्रकारच्या अजीर्णोपैकी एक प्रकार. ._ विदारिजे। ! -ज्ञा २.२००. ` विदांरिन कुंभस्थळें । ' is 
` विदणी--खी. (ओसवाळ) सून. -वद्लापूर २८३. |१०.५७. २ फोडणे; तोडणे; तुकडे करणें. ३ ( काः ha 
_ विदध्दी--वि. ( ना.) आतताईँ; विक्षिप्त वः खोडसाळ. | मारणे; बघणे; कत्तल करणे. “ हिरण्यकस्यप विदारि । म 
[विदध अप.] ` , प्रल्हाद रक्षिला । ' -तुगा २५२७. ४. (ल. ) विचिकित्सा क r) 
~ 'विदरा--वि. कुरूप. ' सुत कोणासही नको विदरे। ? उघडणे; उकल; फोड करून सांगण ( विषयाची). -* (ढा 
<भोअचु ६.१०. ' शडांगुळे गेंगाणें विद्र। '-दा ३.६.४२. [ सं. पांगापांग करणें; फाटाफूट करण; फाँकाफांक करण पर्छ 
बिं] | हुसकून लावणें. “ जैसा गज घरो आंतु । सिंह लीला विदारि; 


~ 


,CC-0. Jangamwadi‘Math Collection. Digitized by eGangotri + 


विदारणे २८३१ चिद्या 
ज्ञा १.१६२. [ सं. वि+द=फोडणें, चिरणे.] विदारक-वि.| विदेश--प. परदेश; अन्यदेश; भिन्नदेश. ‹ मागे चुके 
__ झाडणारा; चिरणारा. चिदारण-णा-णी-नखी. विदारण्याची एके । ? -तुगा १५३८. ' विदेश पळणीं नागवण ? 
'क्रिंया ( सर्व अथौ). विदीणे-वि. फाडळेले; भभ. विदारणीय, |-दा ३०.७.०१. [ सं. विञदिशु ] ०गमन-न. परदेशी जाणे; 
'विदाये-वि. फाइण्यासारखे. , विदारित-पावि, फाडलेले. देशत्याग; देशांतरास जाणें. ०दास-पु. परदेशांत राहणे, रहि- 
विदादेक-धाभ. ( गो. ) फाडावयास. विदारून सांडणें-| बास. ०स्थ-वि. परदेशं राहणारा. विदेशी-य-वि. परदेशी; 
' सोडणे-पांगापांग करणें; उधळून लावणें; पळवून लावणे. ' कीं | परदेशांतून आलेला; परदेशचा. ' विदेशी कापडाची होळी 
जलदजाल प्रभंजन । विदारून सांडी जेसा। ? चिदारण्या-वि. | केली । ! -के ७.५.३०. मा: 
` भांडाभांडी लावणारा; भेद करणारा; चहाड; चुगलखोर;| विदेह--प. १ जनक राजा. २ एक देश. ३ एक नगर. -वि. 
.भागला'्या. १ देहरहित; अशरीर. “ विदेहासि. देहधमे । आरोपिती । ?-ज्ञा 
_ विदारणेॅ--अक्रि. ( कु. ) स्वैर, स्वच्छंदी होणे; उधळणे; | ९.१५६. २ देहातीत; सुक्तदेह देहाचा विसर पडलेला; देइ असून 
'बमसनी होणे; अन्विध वतैन करणे. [सं. विभ] ` नसल्यासारखा. "तैसा देहींच जो असे । विदेह दृष्टि । व १८. 
विदारी--पु. १ मणि किंवा मोती यांस वेज, छिद्र पाडणारा. | * २*' [ सं, विनदेह ] मुक्त-वि. जीवंतपर्णींच lh 
"२ क्षचिय माता व वेश्य पिता यांची संतति. [ सं. विध] || भेदन ते विदेह हे! "वा ७.६५४६. सुति | 
ER लोकांतील अखेरची मुक्त अवस्था. ' ब्रह्महोकीं जाऊन जेथे अखेर 
के विदाद्द--प. १ ज्वलन; पेटणें; जळण्याची क्लि ३ | नसि भिदत असल्यासुळे वदेहि दुसर नव आहत । 
' भयंकर आग; घगधयित उष्णता; उष्मा. [ स. वि+दहू ] विदा- र २९५५. ०स्थिति-ची. १ देह व आपण निराळे अशी ` 
.हक, विदाही-वि. १ जाळणारे. २ ( ल. ) पाचक; खाणार | मानण्याची प्रवृत्ति, मनाची अवस्था. २ देहाची स्सृति नष्ट 
गेज चढविणारें ( धातूसं ); नाशकारक; झजविणारे. झालेली अवस्था; ज्ञानी पुरुषाची निर्विकल्प स्थिति, समाधि. 
विदित--थावि. १ ज्ञात; माहीत; ठाऊक; प्रख्यात. “ विदित | ‹ तुकयास उवग न येडे चित्ती । विदेह स्थिति जाह्दाला।'. 
पायांपार्शीं सवै आहे । ? -तुगा १५१३. २ कळविढेलें; जाहीर | विदेही-वि. १ देहातीत; देहभान विसरशेला. २ शारीरिक 
 केळेलें; सुचित. [ से. विदू=जाणणे ] ___ अथवा ऐहिक विषयांची आसक्ति नष्ट झालेला. ' ` पा 
विदिश्या--ली. पूवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर या चार मुख्य, चिदोर--य. ( विणकाम ) ताणा ताठ कर 'हात- 
-'दिशञांतीळ प्रत्येदीं दोद्ोपेकीं उपदिशा;.आभेयी, नेक्ेत्य, वायव्य | बुंस्यास बांधलेली दोरी. ् स 
-व ईशान्य या दिशा. [ सं. ] विदोशा, विद्दोशा, विधोशा-वि.' विध्वंस करणारा; 
~" विदुर--वि. ज्ञानी; शाहणा; माहितगार; अनुभवी. [ सं. नाश व्य चा [ ह ] विदोस, विधोस- 
व विदूःन्जाणणें ] . bs पु. ( अप. ; नाश; कणी के र | 
बिदुर. १ ses st घाकट्या भावाचें नांव. सा ले ह 
5 अमौरसं मूल; मिश्र संतति; मिश्र एक . जात. ३ ( साँके पु वळ क्व 
तिक ) माहादजी शिंदे; पुढे दौलतराव शिदे. ' विदुर पुढें गे '-ख | विद्वाट--खी. ( गो. ) नाराश; Fe 
र द १ -अस्तंभा ८१.| चिद्ध--धावि. १ वेषित; सच्छिद्र भोंक पाडलेला; रोंचेछा. , 
"०४७५९. ° इनामगांव विदुरांकडून जपत, झारें। ' -अस्तभा ८) ० क. गस्ती 
द Bi र्य पोटजात आकर्षित; गुंग केलेला नादे विद्धा सुरारी । ! -गस्तो १५. 
[सं.] विदुरं चांभार-य. मराठा चांभारांपैकी एक पोटजात. | २ आनत; दद 2 दरक दि 
हलः तिर यार गर ba | pis वर समक्षता; हजेरी; गुजारंत:-घावि. . 
7; विदुषी शो. विद्वान ली. ी : सव | ९ अस्तित्वांत असलेला; हयात असरेखा. २ वतैमान, साप्रतचा. 
,. विवू--वि. जाणता; जाणणारा; झानी. “ भावे कौढा थ| १ आ. समक्ष, हजरत; माफत; कडन. [स विदूऱ्ञसणे ] 
हि. गप राग, या पा क ज्ञान; विद्वा. “त्रिया याचा अथे ज्ञान 
विदूषक. नाटकांतौळ एक विनोदी पात्र; परमस्याः असाच विवक्षित आहे ।” -गीर २७३. २ ब्रह्मान; मह्या 
नं I र 1 त्सैक्यज्ञान. “ यासच विद्या असेंहि म्हणतात । ' -गीर ९७२. 
:. चिदूसणे--सत्रि. तोडणे; फोडणे; नासे कर; अः ३ उपासनामागे; झानभातीचे सांधन. “ विद्या म्हणजे शर 
- बद िवडविणे. [सं, विमद] * दिऱ्यारतनाची, जोडी पिए पातीचा मागे आणि तो ज्या प्रकरणांत सांगितला असतो त्यसो 
1? -एऐपो १४४, | 


~ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विद्याधर कटि २८३२ विद्रावक 


MR अ 
विद्या हेंच नांव अखेर देण्यांत येतें । ? -गीर २०४. ४ क्ला. स्कोप, ०दीप-एु. विजेचा दिवा. *हकष्शास्त्र-न. विजेचा 
(.चित्र, रंग बौरे ) चौदाविद्या पहा. [ सं. विद्‌ = जाणणें ] | आणि ष्टीचा संवंध अभ्यासिणार शान. (इ.) इढेकट्रोऑप्टिक्स 
०्युरु-प. १ शिक्षण देणारा, शात्ञादि ज्ञान देणारा शुरु, परः ०घातुशोधन-पु. विजेचा धातूवर परिणाम अभ्यासिणारें शान, 
माथेज्ञान देणारास मोक्षगुरु म्हणतात. २ अध्यापक; कोणत्याहि | (इं. } इछेट्रोमेटालजी. ०रोधक-वि. विजेच्या गतीस अडथळा 
विषयांत आवीण्य मिळवलेला विद्वान मदुष्य. ०धन-न. १ ज्ञान. करणारा; अभ्रवाहक. (इ) चॉनर्केडक्‍्टर. ०प्रसाणु-पु. विदुत्कंण, 
रूप संपत्ति. ' ऐसे एकचि विद्याधन अद्‌भुत गुण नहा दुजांत वसे । ! | (इ.) इलेक्ट्रॉन, ° पात-ड. वीज पडणे; विजेचा धक्का. ०पृथङ्क- 
-िद्याप्रसंसा. २ अविमक्त इटुंबांतील भागीदारानें स्वतःच्या | रण-न. विजेच्या साहाऱ्याने पदाथाचे एयक्करण. (३.)इटेक्ट्रोडिदिस 
विद्येपासून मिळविळेळे घन. हे स्वकष्ाजित म्हणून खासगी समजलें | °प्रकंपन-न. विजेसुळे होणारी आंदोलने. (इं) इलेक्ट्रिक कॉसि- 
जाते. “परिषद-खी. शिक्षणपरिषद. “ सुसल्मानांची अहटीगड टेशन. ०प्रवाह-पु. विजेचा प्रवाह. (ई) इटव्ट्रिक करंट. ०परवाह 
येथ विद्यापरिषद भरली होती. ! -टि १.२६८. ०पाच्र-न. | मंडळ-न. विदुच्चक्र. (इ.) इलेक्ट्रिक सकट. ०चछ-न. विजेची 
विद्येचे स्थान; विद्वान मनुष्य. ` विद्यापात्रें कळापात्रें।  -दा. १.८. | शक्ति. (ई.) इलक्ट्रिक पोरेन्शळ. ०सत्स्य-पु. विजेची वांव; एक 
२३.. ०पीठ-न. १ विद्यामंदिर; ज्ञानमंदिर; विद्या शिकविणारी मासा. (ई. ) इलेक्ट्रिक ईल. ०मानसद्यास्त्र-न. मनुष्याच्या 
संस्था, स्थान. २ विश्वविद्यालय; ( इं.) युनिव्हसिटी. ` बंघु- | चेहऱ्यावरून त्याच्या मनांतील रहस्य शोधून काढण्याची विद्या. 
प. ुरुबधु; सहाध्यायी. ०घान्‌-वि. (विरू.) विद्यावंत; विद्वान; ०सापक-ए. वीज मोजण्याचे यंत्र. (ई.) इलेक्ट्रोमीटर. ०यंत्न- 


च्य 


विदत प्रवीण, निपुण; शातनी. ०वेतन-न. शिष्यवृत्ति; विद्या- |. विडेने चालणारे सत्र. (इं. ) इलेक्ट्रिक मशीन. ०रोधक-वि. 
यास आर्थिकं मदत. “ दोन होतकरु विद्यार्थ्यास सरकारी विद्या-| विजेच्या प्रवाहास प्रतिबंध करणारा. ( इं.) नोंन-कडंक्टर; वेंड 
चेतन देऊन युरोपांत पाठविण्यांत आळें. ' -ऐरा ५६. (प्रस्तावना ) | कंडक्टर. « ळहारि-छी. विजेची लाट. विजेनें उत्पन्न होणारे 
विद्यानंद्‌-ए. ज्ञग्नापामुन होणारा आनंद. दिद्यानुराग-प. कंपन (इ.) इलेक्ट्रिक वेव्ह. ०वहन-न. वीज वाहण्याची; 
व्रिद्रची आवड, गोडी; विद्याप्रेम. विद्याजुरागी-वि. विद्रेची | जाण्याची क्रिया. (ई.) कंडक्न. ०बाँय-खी. विदुन्सत्स्य; 
आवड असणारे. ' अँनराणी चे कारकीर्दीत बहुतेक सवे विद्याचुरागी | एक मासा. (ई.) इलेक्ट्रिक ईल. ०चाहक-ति. वीज वाहून 
लोक राजनितिविषयक्त ... ? -इमू ४५०. विद्याश्यास-पु. | नेणारा; विजेच्या प्रवाहास अनुकूल. (ई. ) कंडक्टर. *वाह- 
शा्राचे अध्ययन; रिक्षण. चिद्यार्थी-प. १ शिकणारा; अभ्यास 'कत्व-न. वीज वाहून नेण्याची शक्ति. ( इ. ) कंड क्टव्हिरी, 
करणारा; विद्याजन करणारा. २ (ऐतिहासिक कागदपत्रांत ) शागीदै. |०विच्छेद्न-न. विजेच्या साहाय्यानें एथक्करण. ( इं. ) इेक्ट्रोन 
_ ३ शिष्य; चेला; विदयेकरितां गुरूची सेवा करून राहणारा. विद्या-| लिसिस. °संग्राहक-संँचाळक-ए. वीज सां्दून ठेवण्याचे पाञ. 


_ छय-न. शाळा. (इं.) अक्युम्युलेर स्थापक-वि. विदयुदरोषक, ०स्फुलिंग- 
विद्याघर--पु. एक देवयोनि. न. विजेची ठिणगी. «श्षेत्र-न. विजेनें व्यापलेली जागा. (ई) 


विश्ुत--खी. वीज;.बिजडी; एक नैसर्गिक शक्ति; ( ई. ) | इठेक्ट्रिक फील्ड. 
लाइटनिंग, इेक्ट्रिसिटी, [ सं. ] ०६ण-पु. विदुच्छक्तियुक्त अत्यंत| विद्युस्माळा--खी. एक समदृत्त. याच्या चरणांत आठ 
सुक्ष्म परमाणु. (६.) इछेक्ट्रोन. ‹ पदाथेविज्ञानशात्रज्ञाला विदुत्क-। अक्षरें असून न स ग ग हे गण असतात. [ सं. ] 
णांची मालिका दिसते. * -विचारविठास २८. “गतिशासत्र-न. विद्युष्ठता--वो, चमकणारी वीज; चपला. ' जेसी विधु 
द का शाल (६.) इटेक्ट्रो डायनाभिक्स. °घेटा- | झळके मेषीं । ! -तुगा ७३३. [ सं. ] 

- विजेने वाजणारी घरा. ०चक्र-न. वीज वाहण्याचा वाटोळा प तेज तकाकी स. किय 
मागे. (ईः) सर्कीट. ०सुंबक-प॒. विजेच्या प्रवाहासुळे ज्यांत ल्योइ- विद्योत. प्रभा; तेज, लकाकी- | Ne क कट 
चुंबकाची शक्ति उत्वन्न होते असा लोखंडाचा तुकडा. (इं) इलेक्ट्रो विद्धि. क्षत; चरणारा त्रण; गन्‌; ठ ` दि्रषि. 
मेट. ०चुंबकत्व-न. विजेच्या प्रवाहामुळे लोहचुवकाची शक्ति| इयु फोड. -वात-पित्त-कप-रच-क्षत-निद 
उत्पन्न होण्याचा धमे. (इं. ) इळेकटरोमॅभेरिश्म. ०जम्य-वि.| `. ब 
विजेपासून उत्पन्न झालेला: «जाशूति-खी. बियुतेचे परिणाम विदा, विप वि. विर्प; उ (हः याः 
. दिसून येणारी स्थिति. ( इ. ) इलेक्ट्रिफिकेशन; चाजैभफ इले |` विद्रावक वि. वितळ्णारा. विद्वाम्य- वि. pr 
क्ट्रिसिट. ०धनु-न. वीजेचे वल्य. (इ. ) इळेक्टरिक आकै.| सारखा; विरण्यासारखा, पाण्यांत विरघळणारा. (इं) सं 


4 


*वृशक-उ. विजेचे अस्तित्व दाखविणारे यंत्र. ( इ. ) इसर | वि्ूत-वि. विरषळटेलें, उवप झालेले. (ई. डिश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


. ०कास-न. (को. ) छिटरे, वेजे पाडण्याचे काम. | 


विद्म २८३३ 


विधि 
तचच 
विद्ठम-न. पोवळे; प्रवाळ. | जीचा धरी अघर विद्रम| विघवार--खी. नाश; फडशा; उघळपट्टी. ( क्रिश लावणें; 
भावना. दी । ? -र. [ सै. ] ०खणि-वि. पोंवळ्यासारख्या रंगाचा. | लागणें; होणें ). (गो.) विधवाडचेन्ाश्च करणे. [सं. विविधन वाट] 
 विद्ठमवण अथर सतेज । ? चिघाता--पु. १ निमाणेकर्ता; व्यवस्थापना करणारा; निय- 
विद्रोह शत्रुत्व; वैर. [ सं. ] मन, स्थापना करणारा; सु्टिकर्ता. २ ब्रह्मदेव. ` काय विधात्याने 
` दिह्वये--वि. (गो. ) विजवटा पदा. नाश करणारा. |षातलीसे रेखा। ? -तुगा १६१५. [सं. ] द 
` चिद्वान्‌--वि. ज्ञानी; जाणता; पंडित; पारंगत; व्युत्पन्न, | विधान--न. १ स्थापना; आधान; स्वाधीन वरणे; ठा 
[स. विद्=जाणणं ] समासांत याचे विद्वत्‌ असें रूप होतें. सामा- |*(च्य- तें सा कोंडण्यपती 1 विधान स्थिति आ अ 
शव्द- विद्वत्कुळू-न. पंडितांचा समूह. [ सं. ] चिद्ठज्जन-यु. | एष्व १.१४. पलगी पुतळ्यांचे करा ग विधान । उपडा 
दिद्वान; तत्त्वज्ञानी; ज्ञानी; शहाणा. विद्वत्ता - खी. पांडित्य; ज्ञान; | १ २- २ सांगणें; कथन; अस्तिनास्ति परकी म्हणणे माण. * खसे- 
शहाणपणा. विद्वण्मंडळ-न. पेडितसमूह. विद्ठन्मान्य-वि. | शिक्षणाची सावरुवकता न असें वेषडक नी सराः चा 
पंडितांकइन सन्मानित; पंडितांस पदत; आदायी पत्रांत खिहिः सारखे घाइस नाही. ' स्यः ३ आदेश; नियम a 
तात. चिद्धत्लल्यास-ए ज्ञानप्राप्तीनंतर केलेला त्याग. विद्वांख- | स्थापित करणे, ४ भाइ. यस? तवा es च 
वि. विद्वान. ' विद्वांसास' अधिक प्रीति। ? -दा ७.९.४५. [ स. विधाना । विषय नाहीं । ' -ज्ञा १५.१७८. ५ ( कार्यास, कृत्यास, 
नने न भ कामास ) लावणे; नेमणुक; योजना. `जे ते वैदिक विधानीं.। 
चिद्टेच. रेष; तिरस्कार; मत्सर; देवा. विदित. वे योग्य म्हणौति।' -हा १५.०१९. ६ विधिः पडतिः क्य 
ळय तीव पर्की चिर sree उदा० पूजाविधान; होम विधान; मत विधान. “ यज्ञीचें विधान 
केळेला; तिरस्कार केलेला. [ सं. ] विद्वेषक, विद्वेषी, विद्वेश | उ १5 ने । सांगेन ऐका स्थिर 
वि. मत्सरी; हेवेखोर; वैरी; शत्रु; अत्यंत विरोधी. Bt pn pn se 
चिः्च--घुः प्रकार; तऱ्हा; जात; घाट; आकार.उदा० द्विविध; i १ उना 27७ व्या.) बसा ता दय पक 
बिविध; बहुविध; नानाविध. [सं.] जिचा [यी--वि. १ स्थापना करणारा; नियमन ` 
: ड : नेणे पाठं णा [यक विधा (| ड 1. न 
Se DE i ह नेणे पाळु विध र T करणारा; योजना, नेमणूक, व्यवस्था करणारा; उभारणी, ग 
साकी। ? -तुगा १५६६. GR आखणी करणारा. २ प्रत्यक्ष कृतिरूप; इष्य परिणामी; का की 9 
विधन. छिद्र; भोंक; वेज. [स. विश परिणामकारक. ' त्यांचें कायै सि व नसून विध्वेसक 
च होते. ! -वस्व ५. [ सं. घाऱठेवणे ] 
न. छेर पायाचे हत्यार, किन, “नि, भोंक पड के अ: संघान; नेम; योजना. ( क्रिश करणे; बांधणें; 
छिद्र, वेज पाडणे; रोच; शक्ाने आघात करणें. “ दूर गता बरगे; लावे ). [सै. वेधन ] ब मण 
बिधिला बाणी । ? -सुभादि ७.६५. विधरू-क-न. (कों) थिघारी--प. मोत्यांस वेज, डि पाडणारा. [सं विधु] 
छिद्र; भोंक. नैषध विधि-घी-उ. १ नियमः शास्राची आज्ञा; वेदविहित 
विधडणं--तक्रि. बिघडणे; नासणं. ` प्रचीती विण Rt जे oe क कोरे, प विघीते पाळित । निषेधाते गाळित | ° ज्ञा 
घेणें। तरी मग घडचि विधडणें। ! -दा १०.८.६. (Neen र ५७, २ पद्धति; कमे करण्याची रीत; घार्मिक कृत्याचा प्रयोग. 
वि+घड ] =| अबरिधि; उपासनाविषिः दानविधिः स्नानविधिः होस- 
विधणू--खी. अकालम्रसूतिसुळे प्राण्यांच्या गर्माशयांत दि क पूजाविधि. ‹ क्रियाविशेषे बहुतं । न लोपिती 
उत्पन्न होणारी शुष्कता, रक्षता. [ सं. विद्हनमू ] : निपुण होऊन घमतिं। अबुछटिती । › -ज्ञा २.२४९. रै 
छे. घायाळ होणें. ' विधरे इद | विधीत । निग ् . आदेश; कल्प. 
जितांचा दुःखभरे । › -विक ३८. [स विधु ] हे वारा; मि हाचि मान्य आहे।! -मोआदि ४.१४. ३ दैव; प्रार्ध; 
विधमी--वि. १ अन्य र्माचा, २ अवमे वागणार |` = 5 न राहे माझी इदि । तरी हा लापुराचि शि 
पाखंडी; घमेशत्रु. [ सं. ] सुजाण राया \ 2 कथा ६ १९ ९+ षु ब्रह्मद 3 सुष्टिकत्‌ « 
विघवरा--वि. विजवटा पहा. 


सुमिकेचे 72 -वामन स्फुरछोक (नवनीत 
त्रि वक्रा: पतिं निववेदेडी स्रो; नवरा सेळेळी निसितो दिधि A झा ुणहि फ़ार बाहे. विधी। ' -केका 
चनो, Me विव _पु, गतमकेचे पुन्हां |ए.१४१)- Mose तील वाक्य, आधार; प्रमाण. ७ 
i Ds ] [ह-. १४०. ६ शाज्ञवचन; घमेग्नेयातील वाक्य, ण 
खम; पुनविवाह, | स. * 


CC-0. Janganjwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व... प... -....... पि 


"--न्त्न्न्च्न्च्च्च्च्च् भ्न: 
तऱ्हा; प्रकार; रीत. “ गऱ्हवारे हा विधी । पोट वाढविले चिंधी। ! | वादसूत; नियमांत न येणारें. c संकोच-प. अपवाद. चि 
--तुग ६२५. “ लिहिल्या विधे येईन भी त्वरे ।? -होला ३४. | वि. वेदविहित; शास्त्रांत सांगितळेले; थमेग्रंथांत सांगितळेह, 
८ योजना; क्रिया. “ कवण कार्याचिये विधि । तुम्ही आलेती |“ किती भाच्मनें शौच्य विध्युक्त चाळे ।' -दावि १७९.४, भप 
कृपानिधि । ' -एरुस्व ३.४३. [ सं. विध्‌=विधान करणें ] ०अंड- | विध्योक्त. ' श्रीराम समथ विघ्योष्त अचैनें 1? -सश्र ११.१३५, 
न. ब्रह्मांड; विश्वः सूगोल. ` तडतडि विधिअंड त्रास दे.-.' -वामन- | [ विधि+उक्त ] 

.सीता स्वयंवर. [ विधि{अंड] ०किकर-प. कर्माचा दास. विधी--खी. १ (कों.) भाक; छिद्र; वेज. २ खोबण; 
‹ मग विधिकिंकर तो नव्हे ।? -यथादी ३.२२९९. ०दृष्ट-वि. |कुसृंचें घर. [ सं. विध ] 


वेदविहित; शाख्रोक्; साघार; सप्रमाण. ०निषेघ-पु. अमुक वरें,| ' विधु--प. १ चेद्र, २ ( लेखनांत अक्षरसंख्या ) एकही _ 


अमुक वाईट, असुक करावें, अमुक करूं नये यासंवंघी नियम; संख्या. | सं. ] 
"बंधन; नियम; कतैव्याकतैन्य. ` एथ सारासार विचारावे । कवण | विधुर--पु. पत्नी मेळेला पुरुप; गतस्तीक मनुष्य; ज्याची 
काय आचरावे । आणि विधिनिषेध आघवे । पारुषता ।? -ज्ञा बायको मेली आहे असा पुरुष. [ सं. ] -न. दुःख; कुश्चल, संकर, 
“१.२४६. [ विधिनिषेध ] ०निषेधातीत-वि. १ ब्रह्मज्ञान प्राप्त | सवेहि हेतु सुखाचा स्वापत्यांचा तसा न विधुराचा । ? -मोआदि 
` होऊन मुक्त स्थितीस. गेल्यामुळें ज्यास सामांन्य धमेनियम वंध-| ३५.८. 'चिघुराञ्चि-प. वायको मेली तरीहि ठेवसेछा स्मार्ताभि. 
नकारक नसतात असा; सवे नियमांच्या पलीकडे गेलेला. २ (उप.) | [ सं. ] 
स्वैर, अनिर्षघ वागणारा. [ विधिञनिषेध+अतीत] ‹पूर्वेक्क-वि.| विधुर--वि. व्यंग; अपूर्ण; अधुरा; अथेवट; सदोष. 
नियमाजुसार; यथासांग; योग्य प्रकारे. [ विधि-पुवेक ] °मंजक-| विघुळणी--खी. धूळधाण; विध्वंस; नाश. विघुळणीस 
`वि. (च्या.) नियम मोडणारा; . सामान्य नियमांत न येणारा; |पडणे- मिळणे - होणे - पाडणे - मिळवणे -- मिळवून 
` झपवादमूत. [ विधि+भंजक ] ०भंजन-न. नियम मोडणे; टाकणे-धूळधाण करणें; विध्वंस करणं; 'नाश करणें; नायनाट 
'बाद होणे. ०मंडळ-न. कायदे, नियम करणारी संस्था, सभा. करणे. [ सं. विधूलन ] चिश्चुङणे-उक्रि. घुळीस मिळणे, मिळ- 
(इ.)ठेजिस्टेटिव्ह कोन्सिठ.०मंत्र-पु. विधियुक्त मंत्रसंस्क्रार; निय | वण; उधळणे; नाश करणे, होणे. ' आहाळी ते पूजा विधुळे । ! 


मानुसार सर्वे बमङ्त्य. “मग जाहला विधिमंत्र। चारी दिवस। '-कथा | -ज्ञा १७.७, “ तेथ गुळीचा गाडा विधूळणें। ? -ऋट १२०. | 


१.७.२०५, ०मुख-न. सच्चिदानंद स्वरुपाचे वणेन. -हंको. | ‹ ब्रह्मज्ञान विधुळिते । ? -विड ७.७५. 


* व्युक्त-वरि. विधिपूर्वक; शाञ्रोक्त;' वेदविहित; शास्राजञप्रमाणें. विधुम--वि. धुम्ररहित; निधूंम; धूर नाहीं असा. [वितंधूम] | 


*ल्िखित-लिपी-जी. लहाररेपा; त्र्मछिखित. * आपले सुख| दिधेय--न. १ विधीनें विदित गोष्ट; आङ्ञापित गोष्ट; कत्य 
“खास गमावशीळ ही विधिलिपी समज. ' -कंल्याणी, नवयुग. | २ ( व्या. ) उददेशयाविषयीं वाक्यांत अ सांगितले असते तं. [सं ] 
०वतु-किवि. विधीभ्रमाणे; शास्रोक्त; यथायोग्य; वेदविहित | ०वाचक-वि. ( व्या.) कमैवाचक; उद्देश्यासंबंधी सांगणारे. 
पद्धतीश्रमाणे. ०वाक्य-न. शात्रवचन; वेदवचन; वेदवाक्य: | ०विस्तार-पु. (व्या.) विघेयासंबंधीचा वाक्यांतील 
'*्वाचंक धातुसाधित-न. कतेव्यवोधक धातुसाधित; नियम | भाग; वाक्यांश. न 
` घालून देणारे धातुसाधित. उदा० करावें, घरावें इ०. णचिधान-| चिधोटा--वि. विजवट, विधवटा पहा. 
`न, शाल्लाज्ञा किंवा नियम यांस अनुसरून सांगणें, वोळणें, योजणें| विंध्य--प. एक मोठा पेत. हिंदुस्थान व दख्खन यांमघीछ 
ठरविणे, वतन करणे. [विधि+विधान ] ०चिवजित-वि. शा्र-| पर्वतांची रांग, [ 
मयदिचे बंधन नसलेला; नियमांपलीकडील. “ मज विधिविवर्जिता| विघ्यर्थ--प. (न्या. ) धमे, शक्यता, योग्यता ई° अर्थाचा 
` च्यवदारु। आचारादिक। › -ज्ञा ९.१५७.. ०चिवाह-पु. यथा-|जो बोघ क्रियापदाच्या रूपापासून होतो तो. द 
` विधि ल्म. “ निर्धारी तुझी जाया । मी जाहरेसे यदुराया। विधका, विध, विक. (कों. ) लहान चिर [दिधषे] 
* विधिविवाह तुवां दीजे । --एरस्व ४.१४. ०विशेषण-न. (व्या) | विध्वस--प. १ मोडतोड; भंगः चुराडा; स्फोट- २ सामा 
: क्रियापदाबरोबर योजलेला शुणवाचक शब्द; विशेषणाचा एक | न्यतः नाश. [ सं. विन्यस्‌ ] ०क-वि. नाश करणारा. १ 
` मकार. ०वृत्ति-ी. (निपेघदत्तीच्या उलट) अत्यक्ष कृति, क्रिया | उक्ति. नाश करणें, मोडणे, तोडणे, फोडणे इ०: “ भवासदित 
करावयासाठी आज्ञा करण्याची पदति, रोख, तऱ्हा, स्थिति, निय-। नाते । ब्रह्मज्ञान विध्वंसिलें 1! ०न-न. नाशः मोड; तोडः चुराडा 
_ भन. -वि. (निषे 5 नव्हे हे) पत्यक्ष नियमः कृति, कायै सांग- | विध्वंसित, विध्व्त-वि. १ मोडलेला; तोडलेला; 
गारे; अनुज्ञापक. ०संकुचित-संकोचित-बि. नियमबाह्य; अफ. | केलेला. २ नाश पावलेला. 


CE-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विनं ` श _ २९३६ 


_ चिन-ना--शभ. वांचून; शिवाय. | | ने; रु 
टे Be छावणी; ` तळ; राहुरी; तंबू. ' सेनेसमीप | कपड्यांखेरीज, 8 
निवांत स्थान पाहून । विनक दीघळें आपुळाळें । ' -ज ७६.२९.| . विनाणी--प॒. सुतार.  विनाणिथाचे विदेसी । बांदावेना 
` विनझ:--वि. अगदीं नभ; पूणेपणे नागवा; उघडा. [ सं, विन-| मंदिरासी । ' -ख्रिपू १.३.८७, पाच 
नभ]. द विनायक--पु. १ गणपति. “वरी संदुरे विनायक। ? -शिझयु 
विनट--प. १ प्रीति; आवड. | मेज कोरूं तुझाचि विनद्र। | ७६५. २ गरुड, “ एक उठतां विनायक। असंख्य संहारती दंद- 
-भाए ८३. २ मित्र; खेळगडी; प्रीतींतील मनुष्य, ` संकल्पु| चूक । ? -पांप्र ४५. [ सं. ] विनायकी चतुथीँ-खरी. प्रत्येक 
ययाचा इष्ड्‌। अहंकार विनु । › -ज्ञा १४.११४, चिनटणे- | महिन्यांतील शुद्ध चतुथी; विनायकी चौथ. या दिवशीं गणपतीच 
अक्रि, रंगून जाणें; मभ होणें; गर्क होणे; तह्लीन होणे; आसक्त |्रत करितात, 2 
होणे; रमणं; रममाण होणें. ‹ कलत्र भावें विनटली।' -एर्स्व ३.| चिनाश--पु. उच्छिन्रता; नायनाट; विध्वंस; सत्यानाश; 
४७. [ सं. वि+नट्‌ ] पृणेनाश. [सं.] ०काळ-प. प्रतिकूल कालदा; नाशसमय. स्ह्‌० 
विनत--वि. १ वाकलेला; लवरे.ला; नमलेला; कललेला, २| विनाशकाले विपरीत बुद्धिः=नष्काल आला असतां भलतीच गोष्ट 
'नन्न; निरभिमानी; गरीब; लीन. [ सं. वि+नम्‌ ] करण्याची वुद्धि होते. विनाशित-वि. नष्ट; उच्छिन्न. विनाशी 
घिनता--खी. गरुडाची आई. [सं.] "नेंदन-पुत्र-पु. १ -वि. १ नाश पावणारे; ज नासते, कुजते, बिघडते ते. २ नाशे 
गरुड. “ कीं यशवंत विनतानंद्न । देदशूक ऐवोन तटस्थ । ? पावणारे; विषडविणारें, विनाशोन्सुख-वि. नष्ट होण्याच्या 
"ह १८.१७. २ अरुण. ; पंथास लागलेले. 
विनति, विनंती--सी. १ विनंती; प्राथना; विनवणी; | विनास--वि. नकटा; नाक नसलेला. [ सं. वि+नासा ] 
अर्जी; विज्ञापना; स्तुती. २ नम्रता; विनय; दीनता. [ सं. ] विनिगम- उ. निश्चय; ठराव; निर्धार. [ सं. वि+निञगम्‌ ] 
०व्याज-न. प्राथेनेचें मिष, निमित्त. “म्हणति विनति व्याज 1: विनिगमक-न; निश्चयासु कारणसूत गो; प्रमाण; दाखला. | 
-ज्ञा १४.२५. विति hs छांब ओढून घेण्याची क्रिया. 
सोंजबा- _दो---विन मोजबा इ० | हा अभिनय फार श्रमद्योतक आह. 
हा ससा £ विनिम्रय--प. अदलाबदल; देवघेव; फेर मोबदल्याचा 
विनय--पु. नम्रता; लीनता; सौजन्य; सुता; भलाई; गवे- व्यवहार. [स.] 2.1 
रित्य. [ स. विञनी-नय ] *चातुरी-ली; सम्यपणाचे प्रदः. विनियुक्त, BRU गय स क 
शेन; नम्नतेचे प्रदशन. “ मनीं धरुनि कामिनी मठामधि सुनी | सला? ठेवढेडा (नोकरी, काम, वगेरेस ). [सं. _ जानिन 
विनय चातुरी । › -ऐपो ३६८. °शीळ, विनयी-वि. नत्र. विनियोग-पु. नेमणूक; योजना; आरोपण; जे ग; व्यवस्था 
*स्थ-वि. न्न; लीन; निगवी. ० (काम, कारण, उपयोग यावर ). हले जाणा तुम्दी. 
विनय--घु. तळ; छावणी. * तेथे सैन्य करोनिया स्थिर ।| याचा । ' -छगा.१५) २-विनियोगणे-कि. क ९ ब 
विनय आपुला दीघला ।? -जै ११,१०३. करणे; ' योजणे. “म्हणोनि स्वधे जे अर्जे। ते सवष 


- योजिजे। ! -ज्ञा ३.१२५. - 
विनयोग, विनयोगणे--विनियोग-णे पहा. यो निदु ` स्वएंत्रः बंधसक्त- [ 
'चिनवण-वणी-चणूक-ची. शयना; विनंती; अम्यपेना} विनि be दम 

मिनतवारी. ‹ करूनि विनवणी । माथा ठेवितो व pn न ताब्यांत, आटोक्यात राहणारा. ३ मनो- 

ve क्रि $ ण $ विये 3 4 x - ५ 

0 बेक 

` खिन के तह; दुय, विहे; छळणे. विण- शिता लावडा (पश कोर). [प लगन पदरी ह. 

"क हर्णे; कुण} अ ` चिनेता-विः मागदशक; उपदेशक; शिक्षक; पुढारी. प्र 

; विन--वि. उच्छिन्न; नाश केटेला; नाहींसा य पात १ खेळ; क्रीडा; करमणूक. २ द्वा मस्करी; ` 

न, चन; bE भन मन उपहास; चेश. नये विनोद हा कामा मशी संगें ' -तुगा ` 

| (दाया स. स्त (खातात) पोटा, विणा-बीण- | ३ कौतुक; चमत्कार. ' ऐसा भला जाहल विनोद । कथेचा इपे | - 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विन्सुखे 
-ज्ञा ४.३. 
-सुविराट २३.११७. 
ड. ‹ कोल्हाळ करित विनोदिनी ? -दावि ७.२. विनोदा- 
रुपद-वि. थष्घेचा, उपहासाचा विषय; हास्यास्पद; चेष्टेचा विषय 
[ विनोदमआस्पद ] . विनोदी-वि. गमती; थडेखोर; चेटेखोर; 
करमणुक करणारा; इंसविणारा. 

विन्सुख--वि. १ पाठमोरा; तोंड फिरबहेछा. | तुका म्हणे 
हरिसी विन्सुख। गांधारीचे उदरीं झतमूखे । ? -ठुकोराम, पदे 
( नवनीत घु. ४४८). २ (छ. ) प्रतिङूल; अनिष्ट; अप्रसन्न ( दव 
वगेरे ). ३ फजीत; लज्जित; गोंधळला. [ सं. विसुख ] 

चिन्यर्त--घावि. ठेवलेला; स्थापित; निश्चित केलेला. [ सं. 
विञन्यसुन्टाकणे ] 

चिन्यास--ए. १ ठेव; अनामत ठेवलेली रकम. २ व्यवस्था; 
रचना; स्थिति. ` तेंचि मऱ्हाटेनि विन्यास › -ज्ञा १५.५९३. ३ 
विवेचन; प्रतिपादन; निरूपण; विस्तार. ' तेसेनि सांगों सोल्विं। 
विन्यासे गा। ? -्ञा १५.६६; ~अ ७.९३५. [ सं. +न्यसू= 
ठेवणं, टाकणं | - 


‹ तेही कथेचा विनोद । श्रोतीं सादर परिसावा । ' 


२८३६ 


[ स. वि+चुद्‌ ] चिनोद्ण-क्रि. विनोद | त्यु सुजया । › 


WT स कल मश 
विपति-ती--पु. गरुड. “ हरी वाटे काळा करिस विपती 


-वामन, स्फुरश्लोक ( नवनीत प. ८९ ). [स. 
चि+पति ] 


विपत्ति-त्ती--जी. (अप. विपत्त, विपत्य) आपदा; . 


संकट; अडचण; विज्ञ; दुध्र असंग. ` उत्तमा विपत्तीसंग घडे । › 

-तुगा ९३०. [ सं. विपत्ति ] °काळ-पु. संकटकाल; आपत्काठ, 
चिपत्वीक--वि. विधुर. [ स. बि+पत्नी}क ] 
विपत्य--न. विपत्ति पहा. ` पाताळीचं आधिपत्य ते तों 

मानिती विपत्य। ! -तुगा २२३७, 

` चिपथ--प. कुमागे; वाइट मागे. [ सं. वि+पथ ] ०गासी- 

वि. कुमागी; दु्यतेनी; स्वैर. | 


विपद़ा--ख्ली. ( अप. विपदात ) विपत्ति; अडचण; संकर, 


[सं. वि+पद्‌ ] 
विपनण--क्रि. शात्रद्ट्या पाहणें. -शर. 
विपक्ष--वि. संकटांत पडलेला; विपत्तीत सांपडटेला. 
विपराळ--वि. उखर; जल्शून्य; रुक्ष. 
चिपरिणम्न- न. बदल; फरक; रूपांतर. [ सं. विञपरि+ 


चिन्हे क नमून ] 
न्हर्णे--न. (अ. ) विषणे पहा. सुताराचे किकरे. ( गो.) चिपरीत--वि. १ उलट; विरुद उफराटे; विचित्र. ` केळि 


विन्हा--शअ. विना पहा. “ चमे चालेना अहंता विन्हा ? 
दावि २६. 


जशा विपरीत तशा उरु पावलें तीं। , -राघावणेन अकक २. 
-ज्ञा १.२१५. “ नये नानाचे मनास जाहळे विपरीत इतरांस । ' 


-ऐपो ३०६. २ प्रतिकल, अनुकूल; अप्रसन्न. ° आणि विद्वारांची 


व 


` विपक्कद्रव--पु. (शाप. ) ज्याचा विपाक झाला आहे भसा |ज्ञ वारी । ते विपरीत ज्ञानाची परी।' -ज्ञा १५.५२१. दे 


दरव पदाथ; कुजलेले; नासलेळे द्रावण. ( इं. ) फॅ्मेटेडलिकर. [सं. ] | अन्य; भिन्न प्रकारचा. [ सं. वि+परि+इम्जाणें] भ्काल-ऽः , 


विपचार-३. ( अपचार किंवा विपतूचार ) प्रतिकूलसमय; कष्टद्शा. ०भाबना-खी. १ विरुद्ध दिंवा भिन्न 
अपमान; जिगजिग; त्रास; कंटाळवाणी स्थिति; बिघाड, नाश. | रूप, आकार, स्थितिवगेरे, २ प्रकृतीमध्ये पडलेला फरक. ३ 
“बायको शाइणी असली तर संसार, नाहीं तर विपचार ? [ सं. वि-- | एखाद्यासंबंधीं वदल्ली वृत्ति, कल्पना वगेरे. ४ ( तत्त्व.) देहात्म 


भाचार] 


बुद्धि; जीव व ब्रह्म यांमध्ये भेद आहे किंवा देह हाच आत्मा 


चिपंची--ली. वीणा. “ जीच्या स्वरें लाजतसं विपंची। ? आहे अशा प्रकारची उलटी समजूत. ०भोग-प. पुरुषायित 


-सार ६.३५. > 


विपच्य--वि. ( शाप. ) कुजलेला; नासलेला; विपाक झालेला. | ११७. ०शाशी -पु. ( शाप.) उलट केलेली 


(इ. ) फमेटेड. -संपू २.४३. 


वमोग, ' विपरीत भोग करून मनोरथ कळेल तसा पुरवून! "र 
संख्या. (ईः ) शर” 


वहसे फंक्शन. ०ळक्षणा-ज्ी. व्याजोक्ति; औँपरोघिक वणेन: 


=, = es च्छ भ्‌ 
चिपड--एलीन. वितुष्ट; वैषम्य; तेढ; वैर; वांकडे. ' कलिने | ऽज्ञान-न. अन्यथाज्ञान; मिथ्याज्ञान; जग सत्य. आ 


दादूनि पाडिळे विपट 1? -मोवन ४.५८. ` तेणें कित्येक संहार | म्हणणे, ‹ विपरीतज्ञान म्हणिजे देखणे । येकाचे येक । 
* झाला । विपट पाडिलें थोरथोरांला। › -दा १३.५.१३. ' गुरु १.२३. चिपरीतज्ञानाचा कोस फुटणे-चक 


शिष्यामार्जी पडला विपट।' -दावि ७.९.६६. [ वि+पटणें ] 


. विपत-द-ली. १ संकट; अडचण; आपत्ति. ( समासांत) | तितुके हि 
विपतू-काल-अवस्था-उद्घार-धम-गुण-म्रस्त-निवृत्ति. [ सं. ] | विपर्यासः विरुद्धता; उलटेपणा; उफराटेपणा. 


7-दा २० 
होणे; श्रम 
होणे. चिपरीता्थ-प. परस्पर विरोधी, उलटसुलट अथे. 


द ) विपर्यय-3- ! 
सत्य देख । विपरीताथे न मानिजे। पा 


| 


- विपतर--वि. (अशिष्ट) त्रात्य; खोडकर; दणी; वेड- प्रतिकूलता ( यावरून ) कधद्शा; संकट; चक; गैरसमज; च 


पट; कुस्वभावी. [ विपरीत ] 


पालट वगैरे. [ स. वि+परि+इन्जाणें ] विपर्येस्त-वि. 


(८७८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ल... जी 

केले; विपर्यास केलेलं, उलटलेले ( वाईट अर्थाने ). विपर्यास-| विपारणें--अक्रि, खोडकर, त्रात्य, उनाड होणे; स्वैर वदन 
पु. १ विपरीतपणा; विरुद्धता; उफरारेपणा. २ प्रतिकूलता; विपयैय विपारा-वि. (अशिष्ट) १ हुड; ही; द्वाड; (मू ).३ 
पहा. ३ बदल; फरक रूपांतर; अवनति. [ स. ] कुरूप; विद्रूप; विकल; वेडपट; मूखे, ¦ अंगहीन विपारा ? -दा २. . 
_ विपल--न. (श. ) विपळ; पळाचा साठावा अंश; दोनपेच-| २.३५.  रंभादिका दिसति त्यांजपुढे विपाऱ्या । ? -सारुहृ .८ 
मांश सेकंद. [ सं. ] 


॒ ॥१२८. ३ पायाळु पायाकइन जन्मास येणारे, एक अपशब्द. 
बिपला( ळा )प--पु. शोक; रडारड; आरडाओरड; इर-|[ सं. विपरीत ] र 


कल्लोळ. [सं. विप्रलाप] चिपला( ळा )पणे-अक्रि. शोक करणे. : विपाइा--वि. वेधमुक्त; फांसांतून सोडलेला. [ विनाश ] 
विपसळा, विपसळ, उपसळ--वि. द्वाड; व्रात्य; खोड-| विपाळ--पु. गंधव; अंतरिक्षातील राजा. “ एकनामाच्या 
कर ( मूळ ). [ सं. उप+च्छल १ ] विपाळें । गेधवैराज गंधवेसेळे । चित्रांगद वघिला वळे । कुरुषे 
बिपलखळो--1. ( विरू. ) उपसळो; उपद्रव; पीडा; त्रास | संभ्रार्मी । › -शुआदि २१.५२. [ सं, विनस्वगै, अंतरिक्ष+पाळ 
(उंदीर, कुत्री वगैरेचा). [ सं, उपसगे ] | पालक ] ट 
चिपस्टा--खी. (गो. ) हाल; त्रास; अपेश. [ सं. अपे ]| विपिन--न. अरण्य; रान; जंगल; वन. [सं.] `; `: 
. विपक्ष--प. १ शत्रुः प्रतिस्पर्धी. ` विपक्षाच्या वक्षावरि विवर-| . विपुळ-ळ--वि. पुष्कळ; भरपुर [ सं.) विपुलता, चिपुः 
सक्षास्तव रणीं । !-र. २ प्रतिपक्ष; विरुद्धवाजू; प्रतिवादी. ३ विर-| ळात-खी. समृद्धि, रेळचेल; भरपूरपणा, र्‌ क 
दायै; उलट वाजूची गोष्ट. ४ (न्याय. ) विरुद्ध उदाहरण; ज्यांत] विग्र, १ ब्राह्मण, २ ( सांदेतिक) पका; द्रव्य..." दिर 
प्रतिपादित वस्तूचा अभाव असतो अशी वस्तु. उदा० ऱ्हदां- | रवाना जाला आहे तो पावलाच असेछ. ' -ख ३२२५. [ सं: ]. 
मध्य अभि असणे संभवनीय नाहीं कारण तेथे धुर नसतो. संपक्ष| विग्रकषे-इ. अंतर; दूरपणा. [ सं. ] विप्रकृष्-वि. दूरे; 
पहा. [ सं. वि+पक्ष ] -वि, १ विरुद्ध; प्रतिकूल; अतिपक्षीय. २ | अंतरस्थ. [ सं. ] ०कारण-न. (न्याय ) दूरस्थ कारण, (इ.) 
निराधार; अप्रमाण; अप्रतिपादित ( तस्व. ) निराश्रित ( व्यक्ति). | रिमोट कॉज. र :५०डु Fe 
.. विपाइला--वि. विरळा; कचित; एखादा; थोडा; अल्प. विप्रकीण( संयुतहस्त)--प. ( ृत्य ) स्वस्तिकाकार द्वात 
“परि ऐसे भक्त विपाइले । बहुवस नाहीं। ' -ज्ञा ७.१०२. "एसा- मनगटावरून खालीं सोडणे. [स] ७ 
नरू विपाइला । ' -आमा ( महाजु.) विपाय पहा. . ` `| वि्रतिपत्ति- ली. १ मतभेद; मतांतर; मतमतांतर; भिन्न 
- चिपाओ--ए ( महाजु. ) उपाय. ` एऱहवी श्चा ब्रिपाझो 1 २। मतांतील वादविवाद; मतमतांतराचा गलबला: [ सं. ] विप्रति द 
_हिशु ८४६. ' आतां विपां वांच्ती प्राण । विरहिणींचें । ) | पन्न-वि. १ विवादित; ज्यावर मतमेद आहे, वाद आहे अँ. 
=शिछु ७५२. [ सं. उपाय] न २ मताचे खंडन करणारं; भिन्नमत्रबतैङ; विदिता विरुद्ध, र 
. चिपाक--प. १ परिणाम; दोवट; पृरणत्वाप्रत गेलेली स्थिति; विप्रलभ- उ. बाया sie प्रकार. यांत 
फल. ( सामासांत ) अन्न-वभै-उवर- देव-धमे-अधमै-धान्य- नायक-नायिकेचा विरह वणेन केलेला अस क कदायक परस- 
पाप-पुण्य-फल-दुद्धि-रोग-विपाक. “ विपाक न गणोनि म्यां मा विप्रलभाने वाढविडेळा करुणरस ...। '-विध्याचल १५०. 
प्रकट आपुल्या घातके। ' -केका ४२. २ पुणे वाढ; परिपक्वता. ३ | [ सं. नक 
Co हिया; पदार्थाचे मद्यांत रूपांतर होण्याची क्रिया. be नः भांडणतटा; कार ३ 
. ° वरवट; र |स, द > 
, le ३ ‹ तुरी कैसा घडला जी विपावो । बिग्रियि. pene EE 
इसतप्ंगी। ' -कथा ५.११.१; २ विरागि) ब ख Ne प्रकट करणं. | भर्थाचेनि अनाने" 
कचित्‌ घडून येणारा योग, मेळ; असंभव. “परी केसेनीहि विचा > क्व [ह] क 
विपावो । असणियाचा । ' -अश्ट ८.७; -शा १७.९८. [ सं. वि+| विह्वली । र DD मी 
भप+३] विपायिला-वि. कचति; च bs ८ Mum aren ss 
महा. £पार्ये-क्रिवि. कचित्‌} कदाचित्‌} दबयीगर्कस्नः | निया । नाउ 
ततः; र “व कसि पेठं। नरदेह क क | ए ग ह Mn म 
5 ' -भाए ५१९. “ विपाये उमजले होय न : व ल. ज्ये क तिये: `न 1? तीण 
रन .. ः Dro | 


कषे. ९. प 


se 


र 
त र क 


° 


Vo TNS क 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- २८३८ “चिं 

. वि्ुध--प. १ देव; अमर. ` सञुदर मथितां ये वेळा । विवु-| वाटेकरी; भागीदार; तक्षिमदार; पातीदार. - ग्रामीचा व्यवहार ` 
धांसीं बहु श्रम जाळा ।? -पांप्र. २ पंडित; ज्ञानीपुरुष; विद्वान चालावयालागी । अतार विसागी केला तथे ।' च पेरे. 
मनुष्य. -श्ञा १०-३१८. [सं.] ०[प्रया-खी. एक समवृत्त. | वांटेकरीण. ' दासी माझी देत्यदुहिता । विभा. 
अक्षरें चरणांत १८. र, स, ज, ज, भ, र हे गण. __|गीण मज केली! ' -सुआादि १९.६४. विभायुं-प. विभाग 
. विबोध--प॒. जागेपणा; जागृता. “ निद्रा विच्छेदानें विबोध | पदा. 1चेभाजक-3. भागणारा; भाग पाडणारा, विभाज्य-बि, 
होतो । ? -गंगाधर, रसकरक्लोळ [ से. ] १ भाग पाडावयाची; जिचे हिस्से करावयाचे आहेत अशी; हिस्से 
विभक्त--वि. १ भाग केलेला; वांटणी झालेला; एथक्‌ केलेला; [पाडता येण्यासारखी. २ ( गणित ) ज्या संख्येस दुसऱ्या संख्येने 
वेगळा; निराळा. २ दुष्ट भक्त; अभक्त; भवित नसलेला. “ हरि [पुणे भाग जातो अशी ( संख्या).  विभाजत्व-न.' भाग 
नरहरि रूपं क्रदेत्या विभक्ता ' -वामन, नरसिंहावतार ( नव- जाण्याची स्थिति, पाता, योग्यता. (इं.) डिव्हिजिविडिटि. 
नीत प. १२२) ०भाष-पु. वेगळेपणा; कुटुंबाची वाटणी झालेली विभाजा--प. नाश; चदा; रगडा; विध्वंस. * रणी काँडिल ` 
स्थिति; असमाईकपणा. द | विभाजा । दैत्यदळोचा । ? -कथा ५.६.८७. [ सं. विनभजं ] . 


` चिभक्ति- ली. विभक्तपणा; तुटकपणा. * विभक्ती सांद्वनि| विभां(भा )डणे--सक्रि, १ पराभव करणें; जिंकणे; जेरीस ` 
आणणे, ' अरिराओ विभांडावे । मग राजसुय यागां यावें। ' 


अकती्चें। मुळ शोधावें । ! -दा ४.१.३४. २ (बर्या. ) वाक्यां= रर 
-शिक्ठ ४६३. -ज्ञा १.२१६. २ फोडणं; छेदणे; नाश करणे; 


तीळ इत्र शब्दांशी असलेला संबंबबोधक, नामास किंवा सदेनामास. ड 
होणारा विकार; प्रस्ठुंत विकारदशेक . नामाच्या अंत्यभागामध्यें | विद्ध करणं. ‹ पाद्रेणूंचेनि कुलिशें। पापपवैत विमांडिती. '-मुआदि 
ङ ५.७४. ' तेआं मदनाचां शरीं। विभांडी निलिया । ' -शिद्य २७०. 


होणांरा फरक, लावलेला प्रत्यय. ३ भाग; वांटणी. ७ ( अशिष्ट), 

भवायै; रोख; मतलब; तात्पयै. [ सं. विभज्‌ ] ०काये-न.|' म्हणिपे भूतभजना विभाडिलो । आणि विभाडिल फुडा। '-ख्िपु 

विभक्तिश्रत्यय लावतांना नामाच्या अन्त्यस्वरास होणारा विकार.|१.३१.५५. [ सं. वि+भण्ड ] विभांडू-वि. भांडणारा; शत्रु. 
* मागद्राओ विभांद्द। › -द्रिु ५१८. 


०ख्रामान्यरूप-न- विभवितप्रत्यय लागण्यापूर्वी होणारें नामाचे. ह 
| विभाव--प- काव्यहेतूच्या प्रकारांपैकी एक; काव्यस्फूर्त 


कूप, 
विभझ--वि. मोडलेले; चुराडा झालेलें; नाश" पावलेले; |कारण; उद्दीपक गोष्ट. भाव, अनुभाव, स्थायीभाव पहा. [सँ 

फुटून तुदन गेळेळें, [ सं. ] ` |विसूः] न 

, चिभच्छ--वि. (अप. विभक्त ) मोडलेले, भंग पावलेछें.| विभावन-ना--नली. १ विचार; संशोधन; तपासणी. २ 
“तेथे भूमीचा कोण लेखा। विभच्छ झाली असेल कीं । '-वेसीस्व |कल्पना; तक; भावना; समज; समजूत. [ सं ] विभाषनीय-वि 
४.३०. | १ विचार करण्यासारखे; संशोध्य. २ कल्पना करण्यास, समजण्यास ` 
:' विभजनीय--वि. विभाग, तुकडे करण्यास योग्य; ज्याचे योग्य, शक्य. विभावित-धावि. १ विचार केलेलें, शोधून पाहिं- 
विभाग करावयाचें ते. [ सं. ] . - ` `क, २ कल्पिलेले; मानलेले, गृहीत घरलेलें, समजलेले. 

विभत्स--वि. ( प्र.) बीमत्स पहा. [ सं. बीभत्स ] विभाधंसु--प. अमि. द 

' चिभत्संना--ली. नि्भेत्सँना पहा. विभाषा--खी. विकल्प; ऐवजी, बदली गोड; दुसरा मागे. 
* विभव--न. १ ऐश्वयै; भाग्य; संपत्ति; मोठेपणा; थोरपणा. |[ सं. ] 
२ दुसऱ्या संवत्सराचें नांव, [ सं. वि+भू ] विभास--पु. ( संगीत) एक राग. [ सं. ] 
: विभाग--प. १ अवयव; एथक्भाग; वांटा; हिस्सा; अंश,| चिभित्ल---वि. बीभत्स पहा. AE 
२भाग केलेली, बांटडेडी स्थिति; विमजन. [ सं. विनभज्‌ ]| विभिक्ष--वि. १ विभाग देखें; तोडले तुकडे केलेले. २ 
'०्शुणन-न. मूळ रकमेच्या निरनिराळया अवयवांनी गुणणे, |विस्करहेडा; उधळून टाकलेला; पसरून टाकलेला. ३ मिश्र क्ल 
घिभागणी-सी. वांटणी; हिस्से करणे; भाग पाडणे. चिभागणे- | मिसळलेला. [ सं. वि+भिद्‌ ] 
.उक्रि. भाय पाडणे; हिस्से करणें; वांटे करणे; वेगळे करणें; तुकडे| विभीतक--पु. विभीतक पहा. बिब्बा. [स.] 
'करणे, होणे. चिभागदार-पु. हिस्सेदार; वांटकरी. विभाग-| विभीषणकाळ-वेला--पुखी. ज्योतिःशाक्षाप्रमाणें एक 
भाक-पु. वडिलाजित माल्मत्तेतील वाटेकरी; ज्याला वंशपरंप- विशिष्ट काळ; संकटकाल; अझुभवेला. { 
रागत मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा हक असतो तो. विभा-। विश्रु. पमु; परमेश्वर. “ प्रभो, विभो अगाध किति र 
'गित-वि, वांटलेलें; हिस्से केलेलें. विभागी-पु. हिस्सेदार; | करणो । ' -वि. सवेव्यापी; ब्यापक; महान्‌} चिरंतन स 


f 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विभ . २८३९ | वियुति 


a 


ब-पदाथे या दोन्ही वस्तू नित्य व विभुं पडल्यामुळें तदभाव 

दरििष्टकाल व स्थान सिळणें असंभवनीय आहे. ' -न्याप २०६. मध्यांतर. ( क्रि० लागणे. ) 

| सं, वि+सू ] . | चिमद-च--न. १ घषेण; घासणे; कुटणे; दळणे. २ (ल. ) 
- विभू- प. (अप. व्यूह ) १ व्यूह; सैन्यरचना. २ (छ. ) | मारणे; ठार मारणे; नाश. [ सं. वि- खद्‌] 

कारस्थान; कट; वारे; वेत; कूट; मसलत. | तसा करुन दिख्वि-| विमशो--प. विचार; तपास; शोध; बुद्धि चालविणे, [ सं. ] 

जय शेवरी अवघड रचिला विभू। ? -ऐपो २११.३ रचना; कायै-| विमळ-ळ--वि. १ निर्मल; स्वच्छ; द; निर्दोष, “ दोहद 

परंपरा. “ फळ झाडावरून पडतांना पाहिलें तेवढ्यावरून त्यानें | वेगळं सारासार । विमळब्रह्म। ' -दा १२.५.१४. २ मंगल; शुभ 
केवढा विभू रचला ! ? -नि ३५०, [ सं..व्यूह.] (कार, असंग). ' प्रहर दोन्ही निशा विमल क्षणी। प्रगटला 
चिसूत-ति-ती--ली. १ भस्म; रक्षा; राख; अंगारा. |निज उत्तम लक्षणी । ' [ सं. विञमल ] 

‹ होऊनि जंगम विभूती लाविती । शंख वाजवीती घरोघरीं।'| चिमळाज्रुन--पु. एक दैत्य, “ गळा बांधुनियां उखळासी 

-तुगा २८३१. २ ऐश्वये; तेज; शोभा; यश; कीति; भव्यता. | दावें । उन्मळी त्या भावें विमळाजुन । ' -तुगा २०. [सं.] 


“नाना विभूति छंद बंद । नाना खाणी ? -दा १६.४.१९. करित| चिमा--पु. १ एखाद्या वस्तूची, आयुष्याची घराची वगैरे 
असति जीच्या निर्विकल्पा विभूती । ' -सारुह २.०९. ३ अणि | ठराविक काखापर्त. सुरक्षिततेची, ठराविक रकम भरून :ष्यावः 
मांदि अष्टसिद्धि. ४ शरांश; महापुरुष; ऐश्वयेवान्‌ पुरुष; पुण्य. | याची हमी; टराविक इसे भरून ठराविक कालीं अशुक रककम . 


पुरुष. * येथ विभूती प्रतिविसूती । प्रस्तुत अञ्चना सांगिजेती । ' मिळेल अशी तजवीज. ( क्रि० उतरणे; भरणे, करणे). २ अशा 
-ज्ञा.१०.४१. [सं.] म्ह० विसुतीचे मूळ रेड्याचे गांडीत-अनेक | तऱ्हेने भरावयाची ठराविक रकभ, हपता. ३ सहा. [ फा. हि. बीमा ] 
ऐश्वयेवान्‌ व्यप्कीहि मूळच्या गरीब स्थितीतील असतात. विभेकरी-दार-प. जो कोणत्याहि गोष्टीचा ल उतरतो तो. 
„` चिसूषण--न. अलंकार; शोभा; दागिना. [सं.] विभू- - विमाता--ची. सापत्न माता; सावत्र आ. .  - 
पिति. अलंकृत; शोभायमान; सजविळेळा. ; ` विमान-_न. आकाशयान; आकाशनौका; अंतराळातून 
..` चिभेद्‌--पु. १ वेगळेपणा; भिन्नता; विभागणी; अलग करणें. प्रवास करण्याचें साधनः देवांचा इच्छागमनी र्थ. [सं.]. व 

२ मिश्रण; मिसळ; भेसळ. [ स. विनभेद ] , विमार्ग-प. १ इमागे; आडमागे; भलतीच वाट. “तो . 
` विभो-- प. विसु पहा. ' नांदत्या घराळा विसो लागला । विमार्गास लागला असतां बसुसूतीनें त्याला उपदेश Fe 
पिळ पाडुन केला भुगा। ? -पला ८६. | शिष्य केछें होतें. या ४२. २ अनीतीचा मागे; र 

| चिञ्च i सं. विञमाग ] 

.विश्वम--पु. १ चुक; दोष; स्खलन. २ भ्रम; श्राति; गोंधळ. | क [सं. aoe 
“संमोह विभ्रम भासे । गिळित धैर्याची आविसें। ! -ज्ञा ७.७७. os 
३ ज्रियांचा प्रेममूलक हावभाव, चाळा, चेष्टा, विलास. भाव पहा. वि+सुच्‌ ] विसु दिसो ठ Se 
.[स. विन्रम] चिश्चांत-प. गोंधळ, गडबड, दशैक अभिनय. | पणा विमोचन, वमाक्ष्ण"' re 


बडलेला : . र र नसुच्‌ ] : ; जगेसीं र 
रवि. गोंधळलेला; घोंटाळलेला; चुक्लेलाई-गडवडणेछा. [इ] ह क पाठमोरा." सन्मुख बिसुख जगेसी। . 


_ म वया तो स्ट न घडे तुज। ' -शी १ म क प्रतिकूल, काल; ` 

: २६. [स. : ; याचे उलट स॒न्सुखकार- ' 

le . | संकटकाल; आपत्कालः य र 

_ विमंडळ-_उ. १ माची कक्षा. २ द आपल्या अक्ष. तू न, आकाश. [इं.] वियदरंगा-ची. भाः 
a Me oe 
विनमति वेचत ले नव्ह, भ्रमिष्ट; खुळा; वेडा. वियु विष घळ, _बिरहित. [सः विनयुजञ्‌ ] 
२ नापसंति; असंमतिः प्रतिकूलता. [ से. विमति ] अ = (शाप.) निरनिराळया पाकळ्या अससेला ( हिरवा 
' चिमनस्‌ र, विम वे. १ उद्रिम; खिन; त्रस्त; गोवळः ०्पत्र-वि- ( क) (६) डायब्पिटेल्स. : 

नसूक, ता--वि. ; खिन्न; 4५५; चाफा, रामफळ ). इ. र क 

` 'ठेळा. ‹सेन्य धत असतां नव शाल भरम विद्युति ( गणित ) अंतर; रक; वजाबाकी; कमी 
आल्यावर «०. “गीर ९. २ मन 9 यी ३ 


सतीएंग!, ` 777५ 2 IR 
उेढाळेळा, [ सं, बि+मनस्‌नक ] Sa 


चिमद्‌--प. (कों. ) फुरसत; उशीर; कालबृत्ति; कालांतर; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


क ॒ २८३० | विरजाहीम 


' वियोग--पु. ? प्रथग्माव; वेगळेपणा; विरह; ताटातूट | विरघळणे--अक्रि. र दवणे; वितळणे; विघरणे; पाघळणें; 
२ (गणित ) फरक; अंतर; वजावाकी. [ सं. वि+युज्‌ ] वियोगाः | पातळ होणें. २ (उ. ) विरणें; जीणेपणासुळें पातळ, विरविरीत, 
नळ-पु. विरद्वाभि; वियोगासुळें उत्पन्न होणारा ताप, संताप, त्रासः झिरझिरीत दोण ( वस्नवगेरे ). ३ ( छ. ) ( भय, दुःख, अनुकंपा 
« त्यो वियोगानळेंकरून । अहाळले श्रावणारि रात्रंदिन । ' -रावि. |इ० विक्रारांनीं ) गळणे; ओोशाळणें; मऊ पडणे; द्रवणे, * सैनि- 
चियोगी-ति. वेगळा; पृथक्‌; अलग. ‹ योग नाहीं तो वियोगी। ' | कमन विरघळे दयेने । ' -विक २. ( गो. ) विरघुंक. [ सं. विधरण] 
: दा १७.१.२३. वियोजक-वि. १ ( गणित) वजा करण्याची | विरचर्णे--उक्रि. रचणे; जुळणे; व्यवस्थित मांडणे; पडत- 
सल्या. २ एकू करणारा; वेगळे करणारा. वियोजन-न. वियोग | शीर लावणें, रचणे पहा. [ सं. विनरच ] विरचित-वि. जुंळ- 
करण्याची क्रिया; पथक्त्व; ताटातूट; वियोग; पृथक्करण. चियोज्य- | विलेलें; रचलेले; केलेले; ग्रथित. “ श्री सुकुंदराज विरचित । विवेकं 
बि. ( गणित) ज्यांतून वजा करणें ती संख्या. [सिंधु अध्यात्मम्रेथ. । व ना 
” विराज. विरी. शक्ति; समथ. वीर पंहा. “ पुरे काळ हा विरंची--प. ब्रह्मदेव, ` हें परमभाम्य आंगीं । चेही 
नुरे योग्यता विर निघुनी चालली । ? -राछा ११०. [ सं. वीये ] नाहीं 1” -ज्ञा ११ ६२२. “ त्याचे चरणींचे रजःकण। शिव विरंची 
>. विरदेपुरी र आपण । ' -एरुस्व १४.९३. [सं. विर॑च्चि ] 
ः -गशि 
तली. मांसयुक्त पुरीचा एक प्रकार. -गृशि२.१९. ne जारा भै 
क न ल ग विरजञ--वि. शद्ध; निमैळः पांढरें. ° शद्ध सत्त्वाचं विरजांबर। 
चिरका--वि. १ विरणारा जर होणारा; कांडतंना तुटणारा, नचे अहंकार । ? -एरव १४.८७ [ सै. वि+रजुम्रंगविणे ] 
ओड्मारा( तांदूळ): २ विरषळणारा. ( विर] विरज--न- संघ; डाळे; इरजिक पहा. “ ऐरावयासिः घेते 
विरक्त--वि. उदासीन; अनासक्त; निरिच्छ; भोरेच्छेपासून बीज । गांवंकरी करूनि विरज । ? -भवि ५४.१७६. विरजे- 
पराड्ुख; वासनारहित. ' विरक्त करितो हरी स्वगुण नाम सकी" पुअव. इरजिकांतीळ लोक, 
तैन। ? -वामन; नामसुधा १.५० : [ स. वि+रज्‌-रन्ज्‌ ] विरक्ति- चिरजण--न. १ दृध घट्ट होण्यासाठीं, दुधाचे दहीं होण्या- 
खी, १ वैराग्य; अनासक्तिः निरिच्छता. “तरी 'विरक्तिवाचूनि | सार्ठी त्यांत घातळेला पदाथे; २ घटट झालेलें, दहीं झालर दूध. ३ 
केहीं। ज्ञानासि तगणेचि नाहीं । ! -ज्ञा १५.३६. २ उंदासी- (कों. ) दहीं करण्याचे भांडे. ४ (ल. ) (विद्वत्ता, शहाणपणा, 
नृता; वेफिकीर बृत्ति: सद्गुण, पावित्र्य वगेरेस ) कलंक छावणारें दुवतेन; निष्फल कर- 
` ' चिरखंड--न. (कों-) पोफळीच्या विरीचा तुकडा. २|णारी गोष्ट; कोणत्याहि गोष्टीवर पाणी पाडणारी दुसरी तद्विरं् 
"(याची घडी घाढून पोथीला शुंडाळीत असतात यावरून ), पोथीस | गोध. [ सं. वि+रंजुः -भाअ १८३४; विजन -भाअ १८३२] 
सुँडाळण्याचे साधन, पुत्र, [ विर{खंड] घालणे-एखाद्याचे मन दुसऱ्याविषयीं वषित करणे, - बिघड- 
_. विरखुडी--खी. रेष; रेषोटी; ओरखडा. [ सं. वि+रेखा ] | विणें, मोडता घालणें, आड येणे; निरत्साइ करणे. ०घाळणे- 
ˆ चिरेंग-. विरस; बेरंग; विसंवादी गोष्ट.“ पुढील द्याकारांच | पाडणे-विफल करणें; नासणें; बिघडविणें; फिसकटविणें; अडः 
मान । विरंग होईल म्हणोनि। ? -वेसीस्व ८.५१. . “कांहींच |थळा आणणें. ०पडणे-विफल होणे; नासणे; बिघडणे. विरः 
'विरंग नाठवे। ? -दावि २७. -वि. ? वाईट रंगाचे; विटकें;| जणी-ली. विरजणाचं भांडे. विरजणें-उक्रि. दुंधाचे दर्दी 
रंग उडाळेढें. येक सुरंग येक विरंग। ? -दा१५.८.१०. २ रंगा-| करणे. -अक्रि. ( सांडणानंतर ) शांत होणें; समजूत हो) 
` 'क्षिवाय; मोकळा; रिकामा; लोकरंजनाशिवाय. “ विरंग जाऊं नेदी होऊन भांडणतंरा मिटणे. चिर्जणें-न. विरजणी; दूष , 
जी का यी "र, ( अ.) विराजे, मोग, पी विर 
_ विरंगुळणं--अक्रि. कांहीं काम करतांना रमणे, रॅगाळणे; णे-- क्रि. ( प्र.) विराजणें; शोभणे. 


बतावा घेग क, जला । ? -रास ५.१५२. [ सं, विराज ] | 
विसांवा घेणें; गमणें; करमणूक करणें; खेळणे. [ सं. वि+रज्‌-रभ्ज्‌= विरंजन--न. रंग काढून टाकणे; रंग घालविणे; पांढरे करणे 


करमणूक करणं ] विरंशुळा-गोळा-शुळो-प. १ विसांवा; ओपविणें; सफेतीकरण ( ई. ) ब्हीचिंग. [ सं. वि+रज्‌-न्जू ] 
विश्रांति; रा ' मनाठा विरंगुळा आतां काय तो एव-|  चिरि( रि mre मित्र; सहाय्यकर्ता; मदतगार. 
ढाच आहे | ? -पकोघे. २ करमणुक; खेळ; वळ घालविण्याचे ४ मग वडवानळु त्से याही । विरजा जसा 1? -ज्ञा १.१ १७. 
सांधन; मन रमविणें. ३ हरकत; अडचण; आळस. ' वरील | विरज=डाळे पहा. ` : 
कोंड्याचा शुंडाळा। झाइनि केलिया वेगळा । कणु घेतां विर विरजाहोम--प. संन्यास घ्यावयाच्या वेळीं करावयाची ` 
'युळा। असेः काई |? -ज्ञा १५.४६६.  - होम. “ विरजाहोम याचि नांवे । देह नव्हे मी हें जाणावें। तुंगा 
विरगंमरी--ली व्हर्जिन मेरी. लिप. . | ३१८६९. [सँ ] काशा लल ला तेतय जत 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विरंजीक २८४१ व विरविरीत 
च्च च्च्च्च्च्चजहज्च्च्रञयछञ् 


; चिरंजजीक, विरजे, विरड्या, विरड--इरजीक, इरजे, 
इंरंड्या, इरंड इ० पहा. “ नळगे घालावें विरजे। हेळ वैल देउनि 
दुजे। ' -मव्व ४०२. र 
विरंड--खी. उतवंडा; गौण पीक; मोगण; इरड पहा. * वंग राजा । ' -एरस्व ९.५४. [ सं. ] 
विरंड--खी. (कु.) १ अर्धा दिवस; एक वेळ; पूर्वाण्.| चिरधाळे--न. वृद्धि; सुवेर; जननाशौच. [ सं. वृदधि+ 
किंवा अपराण्ह. २ कामाची लांकडं वगेरे सांटविण्याचा माचा. | आलय ] 


ह गोह्यांची पः ७ (राजा) वड. विरपर्ण-उक्रि. (कॉ. ). तण काढणे; वेणण; निदर्णे; भांग- 

व्हा विरःडणं-अक्रि. पुरळ उठणे; खरूज येणं लगे, विरपणी-खी, ( वॉ. ) देणणी र निदफी. बिरपट-खी. 
विरड( ढ )णे--भक्रि. उंगंबण; कुर फुटण. ` जियाचिये | राज्ञा, ) ताच्या, ददप राहिटेला चोया, नांगरणीच्या वेळी 

मूमिकेसि विरढे। ' -भाए २३३. ° विरढोन लागती गगनासी ।' (काढून टाकतात तो; नांगरटीये उपटून काढलेले रान. | 


सदा १५.४.१ °. [सं. वि+र्हू=वाढणे ] ` चिरबण--अक्रि. १ ओश्ञाळणे; लाजणे; खाटी पह्दार्णे; 
- वाडा रा.) लहान भये क थिजणें; विरमणे. २ पचपचीत होण; कचकचीत, बेचव होर्ण 
` चिरडी-ढी-डे-ढै--खी. विरडी-डे-ढी-ढें पहा. भात). [ म. वरमणे; सं. वमे ] 
. विरढें--न. विरहे; शुळखी; बूच; बांध. तें प्रल्यनळा wl थांबणे; बंद होणे; थबकर्ण; विश्रांति चेंण 
प्राचे सुंडाळे । कीं काळकुटा विरढें फूटळें। ' -रिछ १०२०. | « अज्ञेषहि अज्ञान विरमे। › -ज्ञा १५.४२३. ' विरमशी तूं सांग 
` विरणा--वि. विरका पहा. विरणे तांदूळ-विरणारे तांदुळ. | दणी कडे । ? -केक ८१. [ सं. विमरम्‌] अ 
बिरंणा-रण्णा-इ. छिंगायतांचा एक देव, साधु. ' येक विरमर्ण-अक्रि. वरमणें पहा. लज्जित होणें; शरमणे; 
म्हणती विरंगा कर्ता । येक म्हणती वस्वंणा कर्ता ' -दा १ २-८. |, * हैस सधीर परी विरमळें । हृदय त्याचे । "झा २.२. 
AY E न Fr ° न ठं न a 
विरणे--अक्रि. १ विरघळणे; वितुळणें; पातळ णि | क ( ङ.) बोकणी देवदार वृक्ष. 
(छ.) विरविरीत होणे; विरल होणे वीण पातळ होण ( व, चिरळ-ळ--वि. १ दुरदूर; झिरझिरीत; अंतरा अंतरावरचा. 
कापड वगैरेची); जीण होणे. ३ (ल. ) द्रवणे; दयाद्रे होणें; २ इमिळ; कचित्‌ आढळणारा; असामान्य; केव्हां तरी घडणारा. 
पाझरणें ( कोमलतेने, दयेने, सहदयतेने -अंतःकरण, मन बोरे). | == इचत; विरळा. [ सं. विरळ] चिरलणे-उक्रि, विरळ 
३ चरणे; मोडणे; कणी होणं (तांदूळ कांडतांना, अगर इतर | .. ८ _पु. (शाप ) दुमिळ घातु. (इं) रेअर मेटल 
नय भरडतांना ). ५ उडन जाणे; पातळ होण; नाहीसे होणे न जमेत विशिष्ठ जातीचे प्राणि. (इ. ) :हिमेनोप्टेरा. 
(अजन, ग कोरे); नि ल्यात जाग; दडून जागं (श राति. झि घडया; अशान, इ मा 
हेतु, इच्छा ); “ विराला हेत सही. ' ६ तृप्त होणें; भाग; शम ७ सु. विरल--आागत ] 
वा क सुक वगेरे ); * सकलही तहान विरली हो me यन इरली-छे पहा. | 
१ ७ पांगापांग होणे; फाकाफाक होणें; दाणादाण, पळापळ गौण पीक; मोगण, | 
भूक।, ' ७ पागापांग हाण; |परी परस्परे विरवड-- शी. इरड पहा. गोण, पाक; 
होणें; नष्ट होणे ( शत्रू वगेरे ). ' जीव नील वण ग ण---सक्रि. (विरे प्रयोजक पहा )- जिरविणे; नाहीसे 
. छत्र विराळे तसे।? -ऐपो ३९८. ८ मन उडून जाणें; इः  विरचर्ण- २ 7 होच मोठ्याच्याही मदासि ज विखी 17 
शोणे; खेद करणें. 'कपि देखि सर्वे मनीं विरती।'-भा सेतु |, “बहु भाग्य दिशेचे सा 
२९.१३. [ सं. विरल ] „ |-सोभीष्म ११.५१. Rs 2 : 
` विरणे--तक्रि. (कों. ) दाढीवर, भाजावणीवर गोंवर पसरणे. चिरवदी-घी-ली- ची. स्रियांच्या आबाचा मस त 
[ सं. विकिर] चांदीचा दागिना. ' विरवल्या विचमोरे.' - : 


चिरतिक--इ ($.) वृत्तिकर; वृत्त्यशी; वृत्ति चालविणारा. 
[सं. वृत्तिकर] . ; - 
_ विरथ--वि.रथहन; रयविरहित; रथांतून उतरलेला. ' विरथ 


__वि. १ विराम पावलेला; स्तब्ध; थांबटेला; बंद | . जा. ) विरविदी. -पंजा शिठाळेख.  . 
ह त २ ळी केळ त्याग केढेा. * विरत विषयमोगी उ pe (राजा. ) विरजीक) इर्जीक अ विर 
चाड*नाही दुखाची ।› -मुरामायण वालकांड. [सः विन्रम] विरविरणे--अकि-ररवर्ण; मिरमिर लागणें. [ध्व- ] 


विश्रां बंदी . ची सोड- 
विरति-खी. १ विराम; विश्रांति; बंदी; थांबण्याच ” 
ण्याची, बंद पंडण्याची स्थिति. २ विरक्तिः इच्छा, आसक्ति 
'वोसना यांचा. क्षय; अनासक्ति" 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विरस. ` ु , २८४२ चिरी 
ooo 
विरख- य बेरंग; मनोभंग. -वि. १ नीरस;"बेचव; गोडी |शारीर-वि. १ सृष्टिस्वरूपी; {जगटूपी; विश्वरूपाने प्रगट; २ 
, नाहीं असें. “ आवडीविणे संभोशु। विरसु होञे । ' -शि्य १८२. | भव्य; अवाढव्य शरीराचा. ०पुरूष-पु. ब्रह्माण्डव्यापी ब्रहम; 
“अस्त यापुढें विरस। ? -मोसमा ५.९४: २ रक्षः कोरडा; पच- विश्वपुरुष; सवव्यापी आत्मा 
पचीत; कवकवीत. ३ (छ. ) निरत्सादी;. निष्प्राण. [ सं. वि+रस ]| ` विराण, वेराण--वि. ओसाड; उजाड. [वैराण] विराणी- 
विरसणे-अक्रि. निरुत्साह होणें; थिजणे. ' बोळे ऐश्ामरनी विर-| ली. दाढ भाजण्यापूवौ आग पसरू नये म्हणुन तीसभोंवतीची जी 
सली । ? -विक ७८ जागा भाजतात ती. [ वैराण ] 
चिरह--ए. १ वियोग; ताटातूट; दूरीकरण (मित्र, प्रिऱ-| विराणा--उ. विरंणा पहा 
मनुष्य. यांचा). ' विरह: तापें फुंदे छंद करित जाती । ? -तुगा चिराणे--न. एक वाद्य. -मब ३६ 
१३१. २ वियोगजन्य दुःख; तारातुरीसुळे होणारी पीडा, हुरः| -चिरादख--खी. ( गो.) बडीशेप 
हुर; वेचेन. ३ वाण;.अभाव; रहिता. [ सं. ] ०ज्वर-पु. विरा विराम--पु. १ विश्रांति; विसावा, € नको वासना हेमधामीं 
मुळें येणारा ताप; वाटणारं दुःख. विरद्वाञ्नि, विरद्दानळ-न.] विरामीं । ' -राम ६५. २ थांबणुक कुंठित होणे; मध्येंच बंद 
ब्रियोगजन्य शरीरदाइ; विरहामुळें होणारी शरीराची आग. | पडणे; स्थिरता. ३ ल्य; नाश; अंत; शेवट ( क्रिश पावणे) 
* अंघिका विरहोनळु । उधावतु दिसे । ' -शिछ्च ७७९. विर-|' मग ययाच्या विरामीं । मीचि द्दोसी। ? -ज्ञा १८.१३६७ 
हिणी-ल्ी पति अथवा वहृभाचा वियोग झालेली स्री. ' विर | पाने जनप्रतापे त्या तदिघुग्रीषम ज विरामास। -सोभीष्म ७ 
'हिणी कों जेसी । वक्भातें।  -ज्ञा १३.३७४. विरही-पु. १) ३. ४ टप्पा; थांबण्याची जागा. [ सं. वि+रम्‌ ] ०चिन्ह-न 
` तरेयेचा वियोग झालेला. २ विहीन; वाण, राहित्य असलेला. | थांबण्याची खूण; वाचतांना वाक्य संपल्यावर अगर मध्येच कमी 
विरहण--न. आळ; आरोप. ' ज्याहीं चोरिछे त्यांसी | जास्त थांबावें यासाठी वापरावयाची खूण 
सौदिळें। विरदृण आले मजवरी । ? -इ ९.१८६ ; विराम--वि. शून्य; ज्यांत राम, तेज, पराक्रम नाहीं असे, 
चिरंहित--वि. विहीन; शिवाय; वेंगळा; खेरीज; वांचन; |“ रामेवीण बिराम भासत सभा कोणी न दीसे उभा । -दावि 
निमोळी संपदा भयविरहित । सवेकाळ चित्त समाधान।?| ४९७. [ वि+राम ] 


-तुगा १९८३. [सं. ] चिरालँपण--त. शुन्यत्व; सवे नाहींसे झाल्याची अवस्था 
विरळ, विरळणे, चिरळागत--विरल, विरलणे, विरछ-|[ विरणें ] 
इ० पहा. ` :| विरावर्णे--अक्रि. (व.) विरमणे; विरल्यासारखँ होणे 


> 


विरळा--विं. दुर्मिळ; दुळेभ; दुष्प्राप्यः एखादा; कचित |( दुःखासुळें ); थिजणे. [ विरणे ] 
“झोढळणारा. -क्रिवि. कचित्‌; प्रसंगवश्यात्‌. [ सं. विरल ] वेरावर्ण--अक्रि. रममाण होणे; विश्नांति घेणें. ! मग राओ 
” विरा--य. (ङु.) विरी पहा. ' सुपारीच्या फांदीच्या | उवसीयेसि। विरावला तो । › -भाए ७६४. [ विस्‌ ] 
'बुडाशी असलेळें जाड आवरण. चिराबा--पु. मध्यस्थ; अडचण; खोळंबा. ' मध्यस्त विरावा 
विराकत, विराखत--खी. इराकंत पहा. . |कशास ' -शिदि २८१. [ विरम्‌ ] 
विराग--ए. विरक्ति; वैराग्य; अनासक्ति; निरिच्छपणा;| विराव--न. शौये; वीये; तेज. ` जन्म मायेचे भदा । जन्म 
विषयपराइ्सुखता. -ज्ञा ५.४७०. [ सं. विJरंज-राग ] विरागी-| क्रोधाचे विरावें। ! -दा ३.१.७. [ सं. वीयं ] 
वि. बैरागी; विरक्त; वैराम्यशील, -ज्ञा १८,१७६. विरि--खी. विरी पददा - 
विराजणे-भक्रि, शोभणे; प्रकाशे; सुंदर दिसणे. ' ते| विरिचि-ची--प. ब्रह्मा; ब्रह्मदेव; विधाता; सिकता 
भीमकीस सिसफूळ शिरीं बिराजे। '-सारह ८.१३५. [ सं. राजू+|विरंची पहा. * करी स्तुती प्रेमरसे विरिंची ।  -वामेन चरित 
प्रकाशे] विराजमान, चिराजित-वि.शोभिवंत; शोभायमान; |१.३३. [ सं. वि+रच ] ०अंड-न. (काव्य ) ्रमण्ड; विश्व 
तेजस्वी; भव्य. ' कंठी कोस्तुभमणि विराजित । १-तुगा १. |' भये तडाडी विरिचिअंड। ? ` कं 
विराट-ट॒--पुन. १ विश्वव्यापी ईश्वर स्वप; स्थिरचरव्यापक | 8 विरी-_ख्ी. १ पोफळीच्या सांवळीस बुडाशी असतो तै 
पुरष; ब्ह्माण्डदेह. ‹ सूकम हिरण्यगमे.म्दणती । विराट ते स्थुळ। | सुपासारखा भाग. २ विरीचा द्रोण, [ सं. झानझ्न्ञावरण 
न्दा. १०.१०.१४; ` कीं हे विराटाची योगस्थिति।! -दा १.७. | घालणे ] 
३२..-वि. भव्यः प्रचंड; अवाढव्य. [ सं. विगट्‌ ] <देह-देही-।2 चिरी--खी. वीये; तेज; बळ; सामथ्यै; स्वांश; ( त 
:व्रिश्वसतातप;  अह्याग्ड;.- षटि ी तीळ) कस. ' पृथ्वीने विरी सांडिळी,। ' दा १३:४:१०> ६ ` 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धरी | -२१८०३ 


| : विल 
ooo २१५ र 
वेळेसच त्याच्या नीतिमत्तेची विरी गेली आहे असं समजावें, '! विरे-- खी. विरी पहा. वीथ. पुरे काळ हा बुरे योग्यता - 
-नीतिशास्रप्रवेश ४४६. [ सं. वीये ] ' विरे निघुन चाखली। ? -ऐपो ३७५. म ते म 


विरीं--शअ. पर्यंत; वेरी. * वेलिअे बाटोगरी । गुंफिजेती विरेक--प. १ रेच; ढाळ; मलविसजन. २ मल; विष्ठा 


ष्ठ 
सिरोविरी ।' -शिश्ज ६३२. [ सं. पर्थेत ] . ।[ सै. विनरिच-रेच ] (विरचन-न. १ मल्झुद्धि; हगवण; झाडा; 
विडु--विरू पहा, 


ढाळ; रेच. २ ढाळक; रेचन; मल्शद्विकारक औषध. [ सं. ] ` 

` विरुगोळा--प. विरंगुळा पहा. , विरे(रं )वीर--प. मुख्य वीर; वीरे; असंख्य वीर वीरं 
`. 'विरुद्ध--न. अकल्याण; अभद्र; वाईट ` ज वडिला यां चिंतावे!) समुदाय. ' विरेवीर राक्षेस सवे बुडाला ?-राक १.४.३०. “ मंग 
विरुद्ध मर्ने। ? -ज्ञा १.२१४. -वि. प्रतिकूल; उलट; विपरीत; | अपार शर सोडिछे। विरेवीर त्रासिकें। ' -जै ७९.८४- आड 
विघ्न करणारे; अडथळा आणणारं. ' ते ज्ञानी विरुद्ध काय आहे। विरोचनास्मज्ञ--विना. विरोचनाचा पुत्र; बलि. [ सं. ] ल 
हें जाणावें कीं । ? -ज्ञा १६.५६.. ( समासांत ) आचार-उक्त- विरीदी--खी. विरवदी पहा. (वः ) 'इरुदीः “ रुचिरतंर 
कोल-जन-देश- धर्ग-पथ्य-परिभाषा -मागी-रीति- लेख-वद-| विरोद्या शोभती अंशुळीला। ? -सारहद ६.३१. ` 
शात्र-संप्रदाय-विरुद्ध, -धावि. अडथळा झालेलें; अडखळलेलें. विरोध-३. १ विरुद्धभाव; रतिङखता; वैषम्य; विरद मतः 
[ विनरुधस्भडथळा करण ] ०भेळं-वि. द्भाझुभ. अडथळा; प्रतिवंध; वैर; शत्रुत्व; द्वेष. ' विरोधाचे मज न साहे 

र विदळ-ळे--वि. विरळ पहा. * वज़्ांतून शोभति ते विरळे। १! *-तुगा २०६३. ' विरोध आह र 
-अकक २ किंकर, शुकरंभासंवाद १९. -ज्ञा ८.१७. के नये 1? एरुस्व ६.८. २ प्रतिवर्तित्व भेद; अंतर; विसा” 
- भन . „ _ |हृञ्य, [सः विनरुध्‌] विरोघणे-अक्रि. विरोध करणे. “ज्ञा 
_ चिरुळ--वि. विरळा पहा. ' ऐसा तो विरुळा संत ' -दा. २ ८भक्ति-खी. देवाशी वैर करून त्याकडून भृपडा बंच 
०३३८. करवून घेऊन मोक्ष मिळविण्याची मागे. चिरोधी-पु. साट संव- 


विरुळा-_इ. पाणस; विरोळा. . िरुळेभां रोखेसी तसरांतीळ विसावा संवत्सर. -वि. विरोध करणारा; प्रतिकूल; अतिः 
सरीसीं । ? -दाव ३८८., “ कालिय विरुळ्या जळिंच्या मानी | पक्षी. विरोधी भक्त-पु. विरोषभक्ति करणारा 


मनांत भूघरसा । ' -सखारामतनय रक्मिणीस्वयंवर १५. [सै.| विरोबा--पु. वीर; एक क्षुद्र देवता. -खेया. “` , 
'च्याळ ] चिरोली--ली. विखदी-ली पहा. a 
 दिरू-र--न. वेर; शतुत्वे; वांकडें. हे काळें पाखिह!| चिरोळा-छा-३- पाणसपै. विरळ पहा. ' वाहती र 
मज़ेसी सदा चिंती विरू। ! “दिशु ८२१. “ काई मझे चपळ विरोळे जाण।' -ह २६.१५८. ` वीरांचे हस्त'विरोवे 
विलं । ? -भाए ७७. ` जयांलागि मनें विरु । आम्ही स्वप्रीहि | । तळपताती ठायीं टरी ।! -रावि २८.६६. [ स॑. व्या नर ठा 
'न श॒कों घरूं 1 ज्ञा २.१५. -वि. विरुद्ध, उलट, आड. ` मग चिरोळा--प. वरोळी; शेताची मर्यादा दाखविण्याकरिते 
| करूं1?-ज्ञा १६.५७.|चातळेछा मातीचा ओटा. र 
[ब बेर ल क्या ठं विजुुमाळ-_वि. (कों. ) समायीक. -पहाणी खर्डा सातारी. 
mmm =दडिलाजित मिळकत] त 
--न. घरणें. २ (छ. ) परिणामकारक | [ अर. विराखतूः स 2. 
ववी स उसना चिवो विति. ( अप.) बृत्ति; इनाम. वि वि 9 
ण; मोठे होण. ' पुत्रंकुर विरुढंडा चोखें ' -सुआदि २. इनामदार, नल 
तैसी। ? -ज्ञा २.६६. ` विरुढे सरतेपणाचें बीज। दा जद द, इ. सत सो (दिलय 
.१.९. विरूद्वी-खी. वाढ; अंकुर, ' तव बाहेरी विरू विऱ्हया-वि- 


त्यान उतो हा ५१2 पविद 1. 20 
का 3 ° «७९ डू ढे . क प्रहया . स. 
; र a प; बेडौल. २ भिन्न; वेगळा; विऱ्हा- ( ब.) ओढा; नाला; प्रवाह; राह > 
विदय--निः .१ कुला ०: विह]. यः पि वपय 
निराळा; [ सं. ] चिलग--न- १ वैगुण्य; उणेपणा; न्यग; विसंगति; वपर "3 
विरूपाक्ष. शकर. [ सं. न 


च ववं कथेमध्ये । › -दां १२,९:२० 

भ अंतर. “ विलग पडों नेदार्वे । क (न बलका 

विंरूळ--वि. ह प | २ उपद्रव; त्रास. कामक्रोधांचे विसं । उठावती अनेक 1ऱ्शो 
चिरें--न. विरीचा द्रोण; विरी पहा. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangetri 


व  _ २९८४४ विलोयुह 

तेः अयोग्य; == न, तो कव्णी स्थिती असे कैसेनि रूपी पिल्स । शा २ , न|“ तो कवणीं स्थिती असे । केसेनि रूपी विलसे । ' -ज्ञा २.२८९- 

--वि. अळग; भिन; विसंगत; अंयोग्य; असंबद्ध; कर न|“. ल 

. १२ र क; अलिप्त. “ हे लोक साऱ्या गांवापासून क [ सै. बिन॑लस्‌ ] विलसित-वि. विराजित; शोभायमान; प्रकाश. 
रा हदोते.? [सं. वि+छग्‌ ] चिळगट-वि. मान; तेजस्वी; बुद्र. -न. हळ चेश. , वी 

गळा; अलिपत; भ्रष्ट. -स्ी. फार.लगठः विशेष लगट. ˆ विलगट चिळक्षण-वि. १ लोकोत्तर; चमत्कारिक; अलौकिक; 

; म नाहीं ।? -दावि ७.२. | ते देवत्रयांची | असामान्य; विचिञ; नाविन्यपूणे. २ भिन्न; निराळा; वेगळयाच 


ठ ची ल बिळगट । ? -दा १२.८.९. विळगणें- अकति | प्रकारचा, गुणाचा. ` ज्ञाता देहीं विलक्षण। ? -दा १९.४२७, ३ 
oe पाता होणें; धुऊन निघणं. “ पदी श्रीरामाच्या इढ- विपरीत. ' वचनभंग करितां विलक्षण › -दा ६.७.१०, [ सं. वि 
3 3 


तर महादोष विलगे। › -सारुह ६-१६३. विळगेस लावणे-| ल्क्षन्पाहण ] 


दूर करणे; बंदोबस्त करणें; बाजूस काढणें. * ही किरकीर विळगेस| विलळा--जी. प्रसंग; वेळ; काळ; संधि; हंगाम. [ फा. विळा ] 
हावा? -पला ६.१३. द 


दर इन विळा-या प्रसंगी; या ठिकाणीं, 
विळंगी--ख़ी. एक प्रकारचें कोळपें. कोळपे पहा. विळाचे जाळें-_न. समुद्रांत टाकावयाचे मासे पकडण्या 
विलग --वि. सलम; जुळलेले; जोडळेलें; चिकटलेले; मिळव- मोठे जाळे; बुरीचे जाळें पहा. र 

ळें, [ सं. वि+लग्‌ ] चिलाज--उ. इलाज पहा. 
र : _बिळंघर्णे-उक्रि. १ उल्लंघन करणे; ओलांडणे; पलीकडे विलात--ची. विलायत पहा. | 
जाणें. २ ( ल. ) अतिक्रमण करणें; मर्यादेबाहेर जाणें. [ सं. बि+| विळाप-३. शोक; दुःख; ना भाक 
-इब्‌ ] विळंघ-वि. घोरे; भयंकर; महान्‌ . {ऐशा गवोच्तीने बढुनी | [ सं. वि+लप्‌ ] विळा पर्णे-अक्रि. मोट्याने शोक वरणे; आकांत 


पण करित ते विछंघ सती । ' -कीतैन १.१७. ; करणें; रडणे; आकंदर्णे. विलापी-वि, रडणारा; शोक करणारा, 

. चिळंची--वि, कपटी; इुढ्या मनाचा. विलायची--खी. (ना. ) वेळ्ची पहा. 
विळज्ज--बि. निरँन्ज; अविनयी; उद्धट. [सं विञलण्जा]| विलायत--खी. १ मुळ देश; स्वदेश. २ उत्पत्तिस्थान; 
विळट--न. कापसांतील जंतु. . मुळचा प्रदेश ( प्राणि, चनस्पति वगैरेचा ). ३ (रूढ) परदेश; 


विलपर्णे--अक्रि. शोक करणे; रडणे; विळाप करणें, तरी | परकीय देश; विशेषतः इंग्लंड, यूरोप. 9 प्रात; परगणा; देश; 
हे भार्या सगुण वेल्हाळ । वांचो म्हणोनी विलपत । ? -युआदि | जनपद. “तेरदळच्या विलायतीस शिवाजी तसवीस देतो. -शिचप्र 
३.५२. [ सं. विल्पू] ५, ' विलायती खराब पडली होती. -वाडसनदा १७४. [ ल 
` चिलंब--य. उशीर; अवकाश; मध्यंतर; दीधेकाल. ` बहु-|विलायत्‌ ] चिलायती-वि. १ परदेशी; इंग्लंडचा; यूरोपीय. 
विळंबाचे सन्निध पाते । ? -तुग ६०७. [ स. विन टंबुस्लोंबणें ] |“ हिंदुस्थानने विलायती माळ घेणे पातक होईल ? -टि 
'चिळंबिका-खी. पटकी अथवा महामारीच्या' ,विकारांतीछ | २४. २ धूते; बिळंद्र, कावेबाज; हुषार. ३ परदेशी; चमत्कारिक 
तिसरी व अखेरची अवस्था. पहिल्या दोन अळसिका व विधूचिका. |लक्ष्यवेधक; असामान्य (याअर्थी कोणत्याहि विचित्र; ६७ 
'चिलंबित-वि. १ उशीर छागढेरें; लांबणीवर पडलेले; लांब-| अजब, कोशल्यपूणे बस्तूस लावतात ). ४ (छ. ) उनाड, उंडगा, 
विलेलें, पुढें ढकलले ( काम ). २ सावकाश, मंद, ( ताळ ), |खोडकर ( मुळं). ०ऊख-पु.'एक जातीचा ऊस. “कोंबडा उ. 
*वत्ति-जी. (ताळ ) मंदताल. -पु. मध्यल्यीच्या दुपरीचा टर्की; गिनी फाउल. ०गवत-घाख-न. गिनी गवत; लप. 
ताल, विलंबी-पु. साठ संवत्सरांतील वत्तिसावा संवत्सर. -वि, | ०चणा-पु. वाटाणा. चिंच-खी. बारीक पानांचे खारीक क 
दौघेसूञ्री; दौघेकाल लागणारे; उशीर करणारे; ठांबण लावणारे. येणारं एक झाड. ०थुवर-पु. एक जातीचाः थोर; दोर ग्धोत र्ट 
, ` विळय-<-प. १, शेवंट; नाश; रय; अंतकालीन प्रलय, २ पु. घोतऱ्याची एक जात. «निवडुंग-पन. 'फडे निवड i 
अंतर; विलंब; खंड. “ मिनलेयां वनमाळी । वैदभीची अवच्छा (काट्याचा निवडुंग. ०बाभळ- सी. एक विशिष्ट दक्ष “स. 
निवतेंठी । ते सांधितां बोली । कथे विलयो पडेल । '-दिशु ८५६. भुइमूग. ०सुळा-३. मुळ्याची एक जात. - कृषि ६१ मार 
[स.] विल्या जाणे-१ शेवट होण; नाश होणे. २ व्यथ | धी-खी. एक वासाची, मेंदीची जात. ०वांगी-ली. हॉ. कर 
जाणे. “ काय जाहलें न वाहता भु पेरिजे । तरी तो वेळ विल्या |झाड; बेल्वांगी. ०बांगै-न. टोमाटो; बेलवा. क 
जाइजे । ? -ज्ञा ११.१६२. ग | जातीचा शेर, हुरा. ०सन-पु. ओरिसा; ओढ्या ब 
. विळसणे--अक्रि. १ शोभणे; विराजे; चमके; रकाशषणे;| कांहीं भाग यांत चालणारा एक शक. इ. स, १५१ म 
वाको, झळके, ज्ञा १४.०७७, २ वागणे, बतः असणे, | झाला. सौरवषै व चांद्रमास. +. ; „`; : ही 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


८. "मेदाचे . 


1 


“ 


मजा; रंगेळपणा; स्वैर भोग. ३ श्रियांचा भ्रमदशक हावभाव; काम- 


` झाप करणे व बाहुल्या न दिसू देणे. हा अभिनय मूखेपणा, [ 


' बि+लोक्‌ ] चिलोकन-न. पाहणे; दृष्टि टाकण; निरीक्षण; टेह- 


. गचिथि-पु. ( गणित ) दिलेल्या प्रमाणातील संख्या उर क्र 


बिलास ट २८४५ 
ह... >> म SNS 


——————— 
विळाख-प १ क्रीडा; खेळ; करमणूक; कालविनोद्न; 
करमणूक ( विशेषतः क्रिया, नतैकी, गाणारणी वरोवर ). २ चैन; 


विवंचर्ण 
विल्हन--न. ( महानु. ) पातळ, झिरङ्गिरीत बन्न. “ सोने 


संदूर विल्हना तदुपरी क्षीरोद्की जो फूटा । ' -प्रसादमालिका ५. 


वेर भोग. ३ ल्लियांचा भम्‌ विल्ह्य, विर्दणा, विरंहाणि--खीपुन. बंश; कुल; गोत्र. 
चेष्टा; नखरा ( झसंकेत, लाजणे, सुरडणें वगैरे ). [ स. वि+लसू] | [ अर, विल्हा ] ० 


विळासिनी-खो. विलास करणारी ज्ली. -ज्ञा ९.३२२२.' विलो-| विल्हा, विर 


स्हे--पुखी. १ वगे; भाग; खातें ( मूळाक्षरांचे ). 


. कुनि विलासिनी जन पुनःपुन्हा कामुक । ! -केका १०१,। २ ( सामान्यतः ) प्रकार; दर्जा; विभाग. ३ ( किल्ला, भाग यास ) 


बिळाखी-वि. १ खेळकर; कीडासक्त; आनंदी. २ चैनी; कामुक; | जोडलेला, समाविष्ट केलेला भाग; अंकित प्रदेश; प्रांत. [ अर, 
विषयहोडप; भोगी; गुल्होशी. विल्हा | विल्हे करणं-ळावणे-१ निकालास लावणं; निका- 
(वेलादाळ, विलाळ--प. विल्हाळ पहा. ' त्या जेवणाचे | लांत काढणे. २ लिहिण; व्यवस्थित मांडणं. ` दुसाला दप्तरी बिल्हे 
विळाहाळ । अल्प अल्प सेवीतसे । ' -वेसीस्व ८.७४. ‹ मग त्या |ळावछा. ' -वाडवावा २.८५. विल्हेख लागणे-च्यवस्या लागणे; 
आच्मनाचे विलाळ । ! -वेसीस्व ८.७४. [ बंदोबस्त होणे. “तुका म्हणे तरी लागलों विल्हेसी ! '-तुगा 
चिलुप्त( ष्टि). (नृत्य) पापण्यांची सारखी उघड- १८४५.. विल्हेस लावणें-वगेवारीनें, प्रतवारीने, प्रकारानुरूप 


दुःख, पीडा यांचा द्योतक आहे. 
विळे---विल्हे पहा. ` ऐसं एकामागे एक केळे । विटेने नेमस्त 
लाविले । ? -दा १६.१०.१५. ie 
चिळेप, चिलेपन--पु.न. १ सुगंधी पदाथ अंगास लावणे, 
उउणें, माखणें; उटी 'लावणे. २ उटणे; उटी; सुगंधीद्रव्य ( अंगास 
लावावयाचे ); चंदन वगैरे. ३ अंगास लावणें, चोपडे, माखणे 
(सामान्यतः) [ स विकल्प ] चिळेपित-वि. माखलेले; चर्चित. 
वेळो कणे-उक्ति. पाहणे; अवलोकण; चिते; जाणणे. [स. 


करणे-हवालीं, स्त्राधीन, ताव्यांत देणे, करणें; खुपते करणे. 
विव्हेवाट, विल्हय-खी. १ उधळपट्टी; वासलात; फडशा; 
निक्राल; धुळधाण. ° एकीची विल्हेवाट लावून दुसरी वरोवर्‌ सवे 
सोइळे. -टि ४.१३५. २ व्यवस्था; . रचना; मांडणी; योग्य 
योजना. . विरहे चार-करिवि. वगवारीने; जातवारीनें खातेवारीने; 
दिस्तवार; क्रमानें. विल्हेबारी-खी. १ वगेवारी; खातेवारी; 
वर्गीकरण; निवड. २ वर्णाचुक्रमरचना. ` प्रहत कोशाची रचना, 
त्यांतील गुणदोष, यांतील सारी नांवं यांचे बिल्हेवारीने द्लि 
आहेत. ? -नि १४४. 

विल्हाळ, विल्हळ--वि. १ दीनवाणेः करुण; दुःख 
(कथन, कहाणी, रडगाणे, कुरकुर ). ' जिवाचे विस्हाळ.=जिवाचे 
हाल. २ अभद्र बोलणारा; अपशकुनी; अश्म बोलणारा. [ सं. 
विव्हळू] विशहाळक-ज्री. काकळूत; पिरपिर; कूरकुर; रडगाणे. 
_बि. व्यथ; निष्कारण. “तुका म्हणे असे हातीचे कंकण । तपासी 


'चिलोभन--न. फसवणूक. -नि ५३७ [ सै. विछ्‌ ’ चिस्हाळगौर-ली. नेहमीं 
a चा. | देण विल्ह्याळक। ' -तुगा २७८). ब्हाळग es 
'चिलोम--वि. १ विपरीत; उल्टा; माघारा; विरुद दिशे कुणगरो, पिरपिर लावगारी खी; इु्ुखलेठी, अब, अम 


E र्ष | कु 

२ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यद्र या उतरत्या क्रमाच्या उलट पु उ 
ब स्री असतांना होणारा संबंध; हलक्या वर्णाचा पुरुष व बरच्या | बोलणारी, चितणारीं खी. _विल्‍्हाळणे, विल्हळण-अकि. ९ 
र 9 किरकिर करणे; शोक करण. २ (ळ.) वाचतांना, 


mn ताना क बाज, सुर काढणे; हेछ काढणे. ३ नेहमीं मनांत 
[सं. विञखोम=केस. अंगावरील केसांची वाढ वरून खालीं असते बोलतांना रडका चा र वरी वागदे 
यावरून ] ०क्रिया-ली. ( गणित) दिलेल्या प्रमाणांतील संख्या | अश्म विचार अ ह 
राशि — E च्न्रा शिक. विल्हळया tbs 3 किरकिऱ्य के र ग १ 11 र 3 3 
हमाली का म रडगाणे गाणारा; तकरारी सांगणारा. २ अशुभ, अभद्र बोलणारा. 
विद्होर-ए- (व.) विख्वर | 
विवेचणे-उक्रि. १ विचार करुण; चिता करणे; मनांत 
चोळणे; चितन करणे. * सुनमुखीचें वचन कानी । ऐकोनी साइ 
दिवंची मर्नी। ' २ विवेचन करणें; फोड करणे; स्पष्ट; करणें. ' हा 
असभिप्रावो संपूर्ण । विवंचू गा । १ -ज्ञा १५.४७७. ३ भेद करणे; 


ळणी. चिळोकनीय-वि. पाहण्यासारखे; दशनीय; चिंतनीय. 
चिलोकित- वि. पाहिलेले; निरीक्षण केलेलें; चितलेंल; टेहळलेले 
०दृशैन-न. ( नृत्य ) पाठीमागील वस्तु पाहण. ०पुट-न. (नृत्य) 
पापण्यांची उघडझांप. 


ण्याची क्रिया. 
. विलोल--वि. चचल. ी र i 
विश्‍्कल--वि. मूख; अजागळ; व्यंग, " क्रितीयेक ती माणसें 
विस्कळेसी । ? -दावि २८४. [ सै. विकल] 
विल्ठत--विं. इत पहा. 
शको, ६. wy 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


लावणे; व्यवस्था लावणे; जम वसविणें. विल्हेस लावर्णे-देणे- . 


NRIs ययाचा 


म ee "क द र. 


निवड करणे, “तसे दुःखिताचे शिणणं । हिरतां सकणवपणे उत्तमा- विवजेन, विवज्ञित--वजैन, वित पा, 
-घम नेणं । व्रिवचु गा। › -ज्ञा १६.१ ५५, ४ मानणं; क्झ्प्ना धे विवणे--वि. रग गळला; बिरलेला; शुश्र केलेला. [स विव 
करणे, ' जे सर्वत्र सदा सम तेश 'वेभाग अधमोत्तम । मतिबश | बण il क ह | 
संभ्रम । विवंचिती । '-ञ्चा ४.५०. [ सं. विभव ] विवेचना विद्यण--विवरण पहा. ' महावाक्याचं विवणे । वेगळे असे|! 
खी, १ विचार; चिंता; घोर; काळजी; घोटाळा. ( क्रि० पडणें ):|-दा १ ५.५.३ 5: 

* कांय म्यां तेथींचे रांघिळे चाखोनि । ते हें करी मनीं विवंचना । ' चिवतं--पु. १ भोंवरा. २ भास; भ्रम; भ्रांति; माया. ' माया 
_तुगा २०३. २ सूक्ष्म तचार; विवेचन; विचारणा; सारासार ब्रह्मीचा विवतै ।? -विपू ३.२४. ' बोलतां परिणाम विबतु ।' 
विचार. * टिंगत्रयांची विवंचना । विचारितां जीए सवेस्वी ना । '|-भाए ५८३. मूळ तात्विक रूप सुदन दुसरें नांवरूप प्राप्त होते 
_ऊ ४१. ` जेथे नाहीं विवंचना । तेथे कांहींच चालना। › -दा तेव्हां त्यास दित म्हणावे. ? -गीर २३९. [ से. वित] 
१३.६.२९. ३ भेद; निवड. ' तैसी वासनांतराची विवंचना। मग | ०रूप-वि. भासमात्र; मायावी. ` तेथें माया मिथ्या भान । 


आपेसी पारुखे अजुंना । ' -ज्ञा ५.१५५. विप भासे । ' -दा ८.२.२. *वाद-ए. मायावाद. प्रकृति 
दिवज--न. फोड; स्पष्टीकरण. “ सावज रूपाचे विवज |ही स्वतंत्र दुसरी वस्तु नसून एकजिन्नसी एका निणुंण ब्रह्मावरच , 

जाणवेना । ¦ -दावि ४१९. [ सं. वि+वन्‌] ` |मचुष्याची इंद्रिये अज्ञानाने सगुण देखाव्याचा अध्यारोप करीत 
चि टणे-अक्रि. स्पष्ट करणे, -मनको. कयी वाता तानि पव स्हयातात तीर ०१० 
विवटे--न. ( कुलाबा ) एक जातीचा मासा. हैल-न. १ रमण. २ (नृत्य ) डोळा एका वाजूस फेक, बुंगार- 


विवदर्णे--अकि. १ वादविवाद करणे; चर्चा करणें; खल | योतक अभिनय. ०उरू-खी. ( नृत्य ) टांच आंत घेऊन जंघा- 
करणे; तकरार करणे; भांडणे. २ ( महाचु.) वाखाणणे; स्तुती- क्षिप्त मांड्यांची होणारी स्थिति. विवतितकरण-न. ( नृत्य ) 
करणे. “ लीळा निरंतर परमेश्वर विवदना । ' -गस्तो ८३. [ सं. हात पुढें करणें, त्रिक विवतैन फेकणं ब डावा हात रेचित करणे. 
बि+विद्‌] विवदमान-बवि. भांडखोर; चर्चा करणारा; वाद कर-| पाश्व-पु. ( नृत्य ) एकाच पायाच्या चवड्यावर उभें राहून कटि 
णारा. विवद्धी-वि. (ना. ) खोडकर; भांडखोर; व्रात्य. विवृत्त केली असतां वरचा सवे भाग फिरविण्याची क्रिया. ०पुट- 
विदर--न. १ छिद्र; शुदा; बीळ; भोंक; पोकळी; भुयार. | जञ, ( नृत्य ) खालच्या. व वस्च्या पापण्या जवळ आणून फिरविणे. 
* सीतेच्या बाक्यांनीं जगतीळा होय तत्क्षणी विबर।' -मोरामा-| चिदच्ा--बि. पराधीन; परतंत्र. [ सं. विवश ] - 
यण १.१६५. २ अवकाश; जागा. ' देवो देव भक्तालागीं । जिये विवशी, विंचदश्यी, चिचसी--जरी. १ विध्नदेवता; राक्षसी; 
विबरू देखे आंगीं। ' -ज्ञा १८.१५९१. ' ते अमेसुवणेकाराचे मूत; डांबीण; हडळ. ' कीं लोटळेया विवसी । देखे निधात 
यत्रु। का मोक्षसिद्धीचे विवरू। ' - २२. ३ स्पष्टीकरणं; विव-| जेवि ।  -त्र १९. ` जेसी मंत्रज्ञातं विवसी । भुलवी काँ । "ज्ञा - ` 
रण. “ नाना योग नाना विवर 1?-दा १४.३.४६. “तया २,३१२. २ अपशकुनी, विघ्न आणणारी, इंदेवी छरी. ३ दुदैवाचा 
व्विरा अनुसंधान | दजे निके 1? -्सिसिं ३७.२३. ४ ( गणित ) करा; कषदशा. * स्वभू दीप विझतांच विवशी व्यापली दरवा” 
"अंतर. ` सूमीपासुन सूथ व र यांपावेतो रेषा कल्पिल्या तर | रत्‌ । ? -ऐपो ३०८. “ तरी ही राज्यास आली दिवशी । ' -नव 
त्या रेषांतील कोणास सूर्योतरकोण किवा विवर म्हणावें. ? -सुयें . च. “तयां घायांची 
२३. ५ (ल, ) दोष; दद्र. ' छार्व १४.११५. ४ चिळस; शिसारी कंटाळा; रबंत. “तरया चा 
:३. ५ (छ. ) दोष; छिद्र, ` छात्रीं बुरवीतिळहि खळहष्टिसि |. ‹ जयार्च 
गुरुराज कारुणिइविबर। ' -मोणादि २.२४. [सं. विञद्र]  |षेओनि विवशी।.पळाला चैद्य तो। ! -शिछु १०७३. 3 
चिवरण--न. स्पष्टीकरण; सविस्तर निरूपण; फोड, उलगडा; | जीवें घेती विवसी। तेचि जडोनि ठाके जीवेंसीं । ' -ज्ञा ३.९ ह 
व्याख्या. * शारी हेचि विवरण। ? -शुच १५.१४, [ सं. विन.) ते व्हेळीं घेओनि विवसी । मी जालां तापसी । ' -श्षि्यु १ न 
व ] विवरणॅ-उक्रि. १ स्पष्ट करणे; फोड करण; व्याख्या करणे; ०ळागणे-लावसरणे; सडणे; लांबसरणे; लागोरणें. न 
भाष्य, रीका करणे. ` तेवीं अष्टादछु बिबरी । साद्यंत गीता।?|नाश करणें; जास देणे. ' आतां यादवां लावेन विवशी । तरी शरष् 
-ज्ञा १८.४३. . २ विचार करणं. ' हृदयीं विवरी गाधिकुमार । ?| दोअ । › -शिद्यु ८८९. 
हसाः ४०:८०. . . he) विवसऩन, विवस्त्र--वि. व्रदित; न 
।वेचरु-रू--प. विस्तार; प्रकार; तपशील. ` ते पात्राराओ | नसलेला. [ स. ] 
पात्रांगुरु दावी हस्तकांचा विवरू। ? -भाए ४५४. ' नाना| चिचसा--पु. उद्योग; धदा; काम; व्यवहार. स. 
भक्त मालिआ दत्त पेकाचा विवरु.? -चौर्‍्याशींचा लेख [सं.| . चिवंसा--खी.. (काव्य), इच्छा; कळ; रि? 
विङड [ सं. विनइपूनइच्छा ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


म; अंगावर कपडा 


व्यवसाय] 
आकांक्षा” 


विवस्कघ २८४७ 


ञस्य - CR 
विवस्कंघ--प. सपतस्केघांतील पांचवा, नक्षत्र मंडळापासून विवास--पु. इृद्पारी; गृहत्याग; देशत्याग. “निवास 
शनिमेडळापर्यंतचा सकष; सप्तस्कंध पहा. येथिल विवास केवळ छळणुक माझी पुरती. ' -टिक १३०. [ सै. 
बिवस्था-- ली. व्यवस्था पहा. [व्यवस्था अप. ] विमवस्‌ ] 
विवस्वत, विवस्वान--प. स॒ये. [सं.] 
चिवळ--वि. १ स्प; सुगम; सोपे. ` तरी वोलिले तेंचि 
सांगावें । विवळ करूनि। › -ज्ञा ५.१६४. २ सविस्तर. “ पुष्प 
तांबोल विवळी । पूजा अनुक्रमें चालविल्या । ' -वेसीस्व ४.४०. 
विवळण--उक्रि. १ उदयास येणे; उगवर्णे; प्रकारणे. " एकां 


विचाह--प. लम; खीपुरुांम्रध्यं दांपत्यसंबंध उत्पन्न कर” 
णारा विधि, संस्कार, पद्धति. यांच आठ प्रकार मनुस्मृतीत सांगि- 
तले आहेत-नब्राह्म, दैव, आपै, प्राजापत्य, आसुर, यांधवे, राक्षस, 
[स. वि+चहू; सिं. विह्ाऊ; हिं. व्याहृ ] विवाृणे- 
उक्रि. १ लम करणे; पत्नीचे पाणिग्रहण करणे. -२ लग लावणे; 

वैराग्य रवि विवळे ।  -ज्ञा ४.१२८. २ स्पष्ट होणें; समजणे. | हांत देणे ( सुलीस ). बिवाहमेळ-प. विवाहम्रसंग; विवाद 
“म्हणोनि नेणणें जया विवळे। ' -परमा ६.४. “नातरी भरलेनी | समारंभ; विवाहसंस्कार. “ म्हणसी मी सोयरा अति काळा! का 
कावळे । ह आपवेची दिसे पिवळे। तें फिइलियां विवळे। |ोलाविसी विवाहमेळा । ' -एरस्व ४.१२. विवाह होम-प. 


जसे तैसे। ? -ज्ञा्र ५४३. ३ उत्पन्न करणे प्रसवे, ` सये | विवाहाच्या प्रसंगी ग॒ह्याभिसिद्ध करुन करावयाचा होम.चिवाहित- 
सुर्यासी विवळे । कां फळ आवणयां फळे! ' भए ४.२१. . |वि, लम झालेला. विवाही-पु. व्याही; आपल्या मुलाचा किंवा 

चिंघळछणे--अकिः तळमळ रह वणे : हानी आली सुळीचा सासरा. विवाहोपचार-प. लमप्रसंगीं करावयाचे विधी, 
बिवळे। ! -दा ३.७.३१. [स विषु ] विवळणी-खी. दुःख; सस्कार, होम वगेर विशिष्ट गोष्टी. चिचाह्म-वि. लम व्हावयास 
शोक; तळमळ. विवळखोर-गि. नेहमी इःख करणारा; तळम-| योग्य, लायक, श्य, जस ज्याचें लम व्हावयाचे आहे. असा. 


> । | विविकत--न. एकांतस्थान; एथक्स्यान. -वि. १ विशिष्ट; 
चिचळी---री. एक पालेभाजी. " चवळी विवळी कवळ्या | ठुनढक्षण; नरद स्पष्ट व एथकू विचार केला. २ थद्‌} अरग; 

| लबा व आ आाइवळणाची, बाजूची ( जागा). [ सं. ] ०पणे-क्रिवि. 
विवक्षा-जी. १ बोउण्यांतील हेतु, उदेश; पु मांडाव एकीकडे; अलग; निराळे. “आणि विविक्‍्तपर्णे वसून कारभार 

याचा सुद्दा, मत; मनांतील घोरण, अनुसंधान; बोलण्याची इच्छा. क 

२ इच्छा; हेतु; गरज; जरूरी. ३ व्याख्यान, वणेन, ' तुझी करू 


करणे. ? -राजे संभाजीचरित्र ६. क 
विविद्षा--सी. जाणण्याची इच्छा. [ सं. विदूऱ्जञाणणे ] 


जातां विवक्षा ।-आदि. कोणा ने सांपडे |? -ह २२.१. (सं. | .संत्यास-प. र्वखान होण्याच्या इच्छेने घेतळेला संन्यास. 


वचु=्वोलणे ] चिवक्षावशात्‌-क्रिबि. वक्त्याच्या hore “ऐसा जो त्यागविछास । या नांव विविदिशा संन्यास । ' -एमा 
हेतुनुरूप; मताप्रमाणे. चियश्चित-न. विवक्षा पहा. 7१ १|. ८,१८३. ण द री 
वक्त्याने उद्वेदिलेले; इच्छिलेटे; निर्दि; वक्त्याच्या मनात अस- | हेविघ--वि. नाना परहारच; अनेक तऱ्हेचे, -ज्ञा 1.७४. 


` हें. २ विशिठठ महत्वाचा; रसि मउ; इतरांहून ष्ठ (व्यक्ति, [झ.] ०युणाकार-पु. ( गणित) अनेक परिमाणांचा गुणाकार. 


ती १ चर्चा; खल; खंडनगेडन. २ वाद; पूवपक्ष 
उत्तरपक्ष; उत्तर-प्रत्युत्तर. दे कज्जा; खटडा; फिर्याद; य 
भांडण. ४ भांडण; अपील; फेरतपासणी. * अंमलदार फेस” 
ल्यावर विवाद जिकडे चालूं शकेल... '-खानगीखाते नियम ३१° 
[ सं. वि+वद्=्वोलणं ] जग्ररुत-वादस्त पहा विधवा 
अक्रि, (काव्य ) वाद्‌ करणे; भांडणं; तडण. विवादी- र 
भांडखोर; तकरारी; वाद करणारा; फिर्यादी. २ अपीलट; क 
सणी मागणारा, -खानगी खातें १३३. “स्वर रागांतीळ 
नियमित स्वराहून निराळा जो एखादा स्व गायक ६ 
रागरकित बाढविण्याकरितां रागास लावतात तो. 
De bs चवड्यावर उभें राहून दुसरा 
व उष्मवण यांचा उच्चार होईइतका वागिद्रियाचा विस्तार, पिकास, काल 
बाह्यप्रयत्न पहा. [ सं. वि+इ ] - 


ब्रा शितक-न. (ग , -सायाकार-प. (गणित) 
(ब्वेराशिक-न. (गणित) बहुराणिक. भा णि 
अनेक परिमाणांचा भागाकार. ०मिळवणी-ली. (गणित ) अनेक-. 
परिमाणांची बेरीज. «्वज्ञाबाकी-ली. (गणित) अनेक्रपरिमा- 
णांची वजाबाकी. 
विविक्षा- विवक्षा पहा. तपास. विचक्षण. 
त- विवक्षित पदा. र 
ल वित्ररण केलेले; स्पष्ट केलेलं, उर्गाडी, फोड 
रेले. (स. विग ] ; 
ग सिदत विवरण; स्पष्टीकरण; फोड; उलगडा. 
विवृत्त-प. बणोच्चार होण्याकरितां वायूसंबंर्धी प्रयत्न, 
पहा. [सं.] ०्कटि-खी. (नृत्य ) एका पायाच्या 
या य पाय अंतराळी ठेवून अधी गिरकी 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विवेक २८४८  . चिष्नष्ट 
तकै; घुद्धि.| विष्हाच--विवाह पहा. “ संभ्रमें मांडिला विब्द्वाव । › -दा 


धैवेक-पु. १ विचारः तारतम्युद्धिः समजः तकै; चदि 
‹ मज विवेकु सांगावा । मऱ्हाटा जी । › -ज्ञा ३.१७. ` जसा मृतिं- ३.३.३५. उ 
मंत विवेक । तेसा जाण राजा भीमक । ? -एरस्व १.१२. २ सद्‌-| विशंक-वि.किवि. नियः शकार दित; नि:शंक; निःश, . 


सद्रिवेक; संयम; समंजसपणा; चित्तवृत्तिनिरोध. ` मला अन्नाचा |” जिंदी कपरी जी श्री श्रीदश्रीशी विशंक तोलावी । ' -मोसभा 
तिटकारा आळा आहे पण विवेकाने खातों. ? ३ (वेदांत ) नित्या-| ४.११. Rr 
नित्य, सत्यासत्य, यांमधील भेद जाणण्याचे ज्ञान; साधनचतु | दिशकल- वि. सोइन तुकडे झालेला; भंगलेला; फुटलेला, 
यांतीळ पहिरें साधन. ' आहे दिठी डोळ्यां विवेक । अपाइ्‌ जेसा। '| तुटलेला, [ विनशकल ] ०न-न. तुकडे करणें; भाग पाडणं; फोडणे 
_ज्ञा १८.२७३, ४ वाटाघाट, चर्चा वगेरेमुळें होणारा समेट, तह. तोडणं. व र 
« विवेक व्हावया प्रकार दिसत नाहीं. ? -खरे १५३९.[ सं. त्िच्‌=| बिशति-_वि. वो. [ से. ] 

. विवेक करणे ] ०जञागविणे-तारतम्यवुद्धि जाग्रत करणें; विचार| दिकाद--वि. १ स्पष्ट; प्रांजल; निर्मल; स्वच्छ; प्रगट; ` 
करणे, ° ते अनुभवी जाणती सम्यक । ज्यांनीं विवेक जागविला । ? | दिस्यांजोगे. “ सुळीं नसतां विशद 1 ' -दा १७.२.१५; -ज्ञा ९, 
*्यैत-विचारी; इशनिष्टाची निवड करण्यास समे, ` देखा | २१०. २ उघडं; ऐसपैस; मोकळे; विस्तृत. [ स. वि-शदू ] चिश- 
'बेवेकवतु सुविमळु । › -ज्ञा१.१४. ०्वादी-पु. बुद्धिवादी; ` तकः | दुः्थ-क्रिवि. स्पष्टपणे; स्वच्छपणे. “आपणांस मामल्यापासून 


कर्कश; विचारास पटेल तेंच मानणारा, (इ. ) रॅशनॅलिस्ट. “ तो |सुक्त करावें म्हणून विशदे लिहिलें. ! -शारो १.६१. 


प्रथम विवेकवादी ( रनॅटिस्ट ) होता ' -सुदे १६७. ०सभा- 
स्ञी. पंडितांनी चर्चा करावयाची जागा. रायगडांत शिवाजीच्या 
वाड्यांत होती. -शिदि ४१६. ०हस्॒-पु. विवेकी पुरुषरूपी हेस. 
-एभा १.२३. ०हीन-वि. अविचारी; विचार न करणारा; तार- 
तम्यदुद्धि नसलेला. विवेकाढ्य, [विवेकी -वि. विचारी; न्यायी; 
तारतम्य जाणणारा; बुद्धिवान; समंजस; शाहणा. ` प्रपंच परमाथे 
चालवाल । तरी तुम्ही विवेकी । ' -दा १२.१.२. 


विवेचक--वि. विवेचन करणारा; विचारी; तारतम्य पाह- 
णारा. *बुद्धि-ज्ी. सारासारविचार. “ विद्यार्थ्याना कॉलेज 
सोडायला लावतांना विवेचन बुद्धि जरूर उपयोगांत आणली 
पाहिजे. ? -केले १.३४९. 


विवेचन-ना--नरी. १ निवडानिवड; तारतम्य; अवयवशः 
पृथक्करण करून केलेला क्चार; सवे वांजूंचा विचार; योग्यायोग्य 
बिचार. २ स्पष्टीकरण; फोड; उलगडा, [ सं. विचु=विचार करणे ] 
विचेचनीय-वि. स्पष्ट करण्यास, निवड करण्यास, विचार कर- 
ण्यास योग्य; तारतम्य पाइण्याडायक; योग्यायोग्य पाहण्या- 
सारखा. , चिवेचित-वि. तारतम्य जाणं आहे असा; योग्या- 
योग्य पाहिलेला. Eo 


विब्वोक--पु. विवेक. * तारुण्यादि मदाने जो अनादर 
तयासि विव्वोक। ? -गंगाधर, रसकह्रोळ १ ३६. 


विव्हळ-लित, विव्हेळ-ळित--बि. ( प्र.) 
दःखी; अस्त. [ स. हू] * टाकिती विव्हाळा धरणी अंग । *-तुगा 
१०९, विव्हळा-खी. यातना; दुःख; पीडा. “ तो रोगिया 

' जेवि विव्हळा । सवता होय ।› -ज्ञा १७.१०१. विव्हळगौर- 
जी. नेहमीं रडकथा गाणारी, कुरकुरणारी, रडदी खरी. 


व्याकूळ; 


चिशसणे--विसबणं पहा. ` दोघेहि क्षण येक त विशंभतौ। ' 
-दा ३.३.३५. ha 

चिशथ--पु. विषयाविषयौँ सहाय. -ध्ैशा्रविचार, काणे. 

चिशरण--न. संडकेपणा; कुजणे; विध्वैसे; विघात; विच्छेद; 
चकनाचूर. [ सं. वि+श्षु ] 

बिशाखा--खी. सोळावा नक्षत्रपुंज. [ सं. ] 
_ ब्षिश्याण-विषाण पहा. 

चिशापष--वि. उः्यापित; शापापासुन निवृत्त; शापसुक्तः 

चिशांपत्ति-न. राजा; प्रजेचा नायक. [ सं ] 

विशारत--खी. (अप ) इशरत पहा. -तुगा ३७७८. 

विशारदृ--वि. प्रवीण; निपुण; विद्वान; पटाईत. [ सं. ] 

विशाल-ळ्--वि. लांवरंद; मोठा; भव्य; अवाढव्य; विस्तृत} 
अफाट. ' वरी बिंब तें लाल आलें विशाळ! ? “मराठी पहिल 
पुस्तक. -ज्ञा १.१९. ०क्कोन-पु. काटकोनापेक्षां मोठा कोन. 
०स्क्ध-वि. रुंद खांद्याचा. विदाळणे-अक्रिः मोठें होणें. 
* आपण विवेकें विश्याळला । ? -दा ९.९.३२. 


विशाळ, ईशाळू--वि. ( महाजु. ) विषयाळु; विषयीः 
।र्‍दृष्ांतपाठ ५९. 9 , i 
विशिल्ल--पु. १ यवन. -ख ५४७९. २ जः 7 


१७५. ३ वाण. -वि. शिखानष्ट; शेंडी नसलेला. [सं- विर्भिदिखार 
झंडी ] झर 

विशिष्ट--वि. १ कांहीं तरी ठळक गुण असणारा; ** 
| शुणासुळे उठून दिसणारा; विशेष लक्षणयुक्त. २ ब 
संबद्ध; अंगीं असणारा; अंतस्थ किंवा अधिष्टित असलेला. उद 
घटविदिष्ट सृतल, जलविदिष्ट पात्र, अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य? र 
पादाद्यवयवविशिष्ट देव, शिखाविशिष्ट हिंदू इ०, ३ शस ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विशी * ; Es २८२९ मिंशोपंक 
` असाधारण; रेष्ठ} निराळा. ` युरुपंद सर्वात श्रेष्ठ । त्याहून नाहीं 
कोणी वरिष्ट । कल्पवृक्ष म्हणावा विशिष्ट । तरी कल्पिळे पुरवी तो। ' 
-हे १.४८.  विशिष्टां त्रतांचे फोक। › -ज्ञा १५.१९१. [ से. वि+ 
शिफु=भेद करणें ] उष्णता-ली, ( झाप. ) पदार्थाचें एक अंश 
तपमाथ वाढविण्यास लागणारी उष्णता. (इं. ) स्पसिफिक हीट. 
०गु रुत्व-न.*( शाप. ) पदार्थाचे पाण्याशी तुलनात्मक भारमान. 
(ई. ) स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी. ०ज्ञान-न. एखाद्या पदार्थाचे त्यां- 
तीळ कांहीं विशेष युणधर्मामुळे किंवा विशेष प्रसंगामुळे होणारं 
विशेष ज्ञान. थांच्यां उंलटे विषयज्ञान म्हणजे एखाद्या पंदार्था- 
विपर्यी सामं।न्यज्ञोन. चिशि्टाद्वेत-न. रामाचुजाचार्याचे मतः 
चिदचिद्विशिष्ट ईश्वर एकच होय बं इंथ्ररारीरांतील, यां 
चिदापासून पुढें स्थूळ चित्‌ व अचिते किंवा अनेंक जीव व जगत्‌ 
निर्साण होतात हें मंत. री 

विंशी--खी. १ वीस वर्षाचे वयोमान. ' विशी विद्या तिशी 
घंन. ! २ वीसं वस्तूंचा संमुदाय, गट. [ वीस ] विशी बाविदी 
` किंबा विशी एकुणचिशी-किंचित्‌ चढंउतार; थोडा फरक. 

विशीं--शभ. ( अपः ) विषयीं पंहा.]' जं ज्ञानविशीं उण ।? 
-दा ५.७.२०. ` तविपासुंनि कोग्हे विशिचे सुख,नं देखेचि । ' 
-पृंच २.४. ` प्रपंचविशीं सादर । !-दा २.१०.२७. ' कांही 
चिंता कोणा नाहीं कोणे विशीं।? -तुगा १०२. 
_  चिश्ीण--वि. जीणे; कुजलेला; मोडकांतोडका; पडका; 

चुराडा झालेला; चकनाचुर झालेला; अवयव वेगळे झाळेला. [ सं. 
वि+श ] 

विशुद्ध--भांवि. शुद्ध; स्वच्छ; निर्मळ केलेलं; धुतलेले. 
‹ जयजय देवविशुद्ध । › -ज्ञा १८.७. विशोधित-वि. अत्यंत 
झुद्द; पवित्रः स्वच्छ; निर्मळ. [से.] ०चक्क-न. ( योग.) कंठाच्या 
ठिकाणीं असणारे षटूचक्रांपैकी एक कमळ, * कंठी जाणिजे विशद 
चक्र । ते षोडरादळ अतिशुश्र । तेथे प्रतिपत्रीं पोडशस्वर । अकारा- 
दिक? -बिउ १.५२. चिशुद्धि-ली. १ स्वच्छता. २ न विशेष्ग्र--न. ( सा ) 0 गुण दाख 

पंतपणा; पवित्र कृपणाः निर्दोषता; अचूकपणा; बरो-|तें; नाम; द्रव्यवाचक शब्द्‌. २ कता; रं ० 
र य पवित्रता. ३ विनचूकरपणा; निर्दोषता; अचु त्‌; सिपि विशेषण; विशेष्याच्या, नामाच्या 

विञ्यचिद्वा--ली. विषूचिका पह्दा. पटकींतील एक विकार. | लिंगव ने असणारे. 

NR बंधमुक्त; अनिबेध; स्वैर; मोकाट. [सं.| विशो-घो--यः विषय. केला लोकां यया । दिठीचा विषो!” . 
` विनजुंखला ] ०पणा-न. उद्दामपणा; दांडगेपणा; उच्छेंखलपणा. -ज्ञा १८.१ उ ° ७ ता 
* यासी उपमाचि नसे दुसरी त्याच्या विशुँखळपणात।' -मोसभा| विशोक वि. शोक, उ, न 


श्रेष्ठता. २ विशिष्ट गोष्ट, व्यक्ति; विशिष्ट गुणधर्माने युक्त पदार्थ. 
३ अपवाद. ४ ( गणित ) अंतरं; फरक; विवक्षित प्रमाणापेक्षा 
अधिक. ` तया आणि खपुष्पा । विहेषु काई । ? -अस ७.५३. 
-वि. असामान्य; असाघारण; सुप्रसिद्ध; एकाकी; बराच मोठा; 
अधिक; वरचढ. -क्रिवि. ( विरोषेकरून ) सुद्राम; मुद्दामहून; 
प्रासुझ्यानें; फारकरून; बहुतकरून; आधिक्येंकरून. [ सं. विञ 
शिष्‌ ] विशेषशुण-घु. पंचमहाभूतांचे शब्द, स्पश; रूप, रस, 


गेव हे पाचे गुंग. चिशेषण-ने. ( व्या.) १ गुण अथंवा संख्या 
दाखविणारा शब्द; नामावद्दल अधिक माहिती देणारां शब्द. २ 
कर्त्याविषर्थी विशिष्ट विधान करणारा शब्द; विधेय. [ से. वि+ 
शिष्‌ ] विशेषणे-अक्रि. विशेष वर्णन करणे. ` अज्ञना तोचि 
योगी । विशेषिजे जों जुर्गी ।  -ज्ञा ३.७५. ` हें काई विशे- 
वां । › -दाव २७८. विरोषतः-त्रिव. मुख्यत्वेकरून; प्रायः; 
मुद्दाम; वळेंहून. चिरोषेनामं-न. ( न्या.) वस्तूचे अथवा स्यानाचे 
नांव; ज्या नामाने विंशेंप वस्तूचा, प्राण्यांचा अथवा समूहाचा 
बोध होतो तै नाम. विशोर्वालंगं-न विरेषविभुति; महत्त्वाच्या, _ 
प्रमुख विभूति. “ तेवी माझिया विशेषटिंगां | नाहीं मिती। ' 
_ज्ञा १०.३०१. यिशोषज्ञान-त. ब्रह्मज्ञान; जीवाचे, चैतन्याचे 
ज्ञान. विशेषात्कार-पु. असामान्यत्व; असाधारणता; चमत्कृति; 
वैशिष्ट्य; निराळेपणा. -किवि. ( विशेषात्कारॅकरुन, विशेषेकरून) 
मुख्यत्वेंकरून; मुद्दामहून; विशेषत्वाने, वैशिष्ट्याने; प्रायशः; बहुतः 
कहन; फारकरून. विशेषित-ि. प्रसिद्ध; विशेषगुणधर्मानें ज्ञात; 
निदिट. विशेषे-करून-किवि. वहुतकरून; फारकरून; मुंख्त्वे- 
करून; ` हें विदोषंहि न घडेल । याचि लागीं । ? -ज्ञा ६.४१७. 

चिशेष--प. धूप; एका इक्षाचा रस, चीक. 

विशेषक--न. ज्या तीन 'छोकांमिळून एक कल्पना व्यक्त 
होते अशा तीन :छोकांचा समूह. 

विशेषोबित--जी. अझर. कारणसमुच्चय असुन कायों- 
त्पत्ति होत नाहीं. त्या ठिकाणीं हा अलंकार असतो. र 


४.५० § विका वि. शुद्ध केळेले. [ सं. विध ] 
ण टू द टि त-न. शुद्ध ॉ; व “२ 
ली (अप. ) विशेष पहा. “ जया नाहीं सामान्य या लावा जश. (ज्यो. ) पाच्या आरंभी 
ख॥?-ऱर्‍यो १.८१७. 


टक्षण, चिन्ह; | निरनिराळ्या गोष्टींचे, फलाचे त्या वर्षातील विशत्यात्मक पद्धतीनें 


चिशोष--पु. १ असामान्य गुण, भसे, विसावे हिस्से दाखविणार कोष्टक. [ सं. विशति] 


वैशिष्ट्य; 'वैल्क्षण्य; एकदेशीयता; असाधारणपणा; निराळेपणा;। दिलेले भाग, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विशोभित Ms विश्व 


SSS oo NN 
ज = i >>> 


वशोभित--बि. शोमाहीन; सो द्द; वेडोळ; वेव. | बादी-पु. सवै जग ई एक कुटुंब असून सर्व लोक त्या कुटुंबांतीह 
विश्रंभ--प. विश्वासः मैत्री; इढस्नेह. [स] = भागीदार आहेत असे मत प त्याचीं मतें नास्तिक्या- 
विश्वंभाळाप--प. विश्वासाने सांगितलेल्या गोष्टी; स्नेहाने, कडे झुकत होतीं ब तो महान लिका वनत चालला होता 
मित्रत्वाने सांगितलेल्या कथा. ह्‌ सुझीळेळा Foe TE सुर NON झुटुची-पु. १-सबै- 
दिश्रांत--वि. १ श्रम, काम यांपासून सुक्त; स्वस्थ. २ सृष्टि हे ज्याच कब आहे तो परमेश्वर. २(ल.) उदार आथय- 
दमलेला; भागलेला; थकलेला. [ सं. वि+श्रम्‌=दमगें ] दाता; जगुकर्याण कर्ता? मोठ्या कुटुंबाचा धनी. ०कोरा- सवे 
विश्रांति--छी. ( रूढ विश्रांत ) १ विसावा; आराम; सुटी; विषयांचे. ज्ञान देणारा मोठा मथ. °जनीन-जनीय-वि. सवे- 
फरसत; स्थिरता. २ करमणूक; आराम ( श्रमानंतर ); मनोविनो-| जगास योग्य, सोईस्कर, हितकर लाभदायक, वयः डोज 
दन. ३ करमणुकीचे साधन; क्रीडादि मनोविनोदनाचां साधनें. | एका अहरा, नाव अर. जिंकणारा. त्या विश्वजित्‌ यज्ञांत यजः 
४ (विनोदाने) कामापासून, श्रमापासून सुटका; कायेराहित्य; | मानानें आपले सर्वेस्व दान करावे अस सांगितलें आहे ...' ट्टि 
कार्येचून्यता. * एकच दौत आहे ती तुम्ही घेऊन गेला ' म्हणजे | ४-५१. ०जीचन-न. (काव्य) सृष्टीचा प्राण; परमेश्वर. ०दुनी- 
इकडे विश्रांति झाली म्हणून समजा. ' ५ पयेवसान; परिणामींची | खरी. सरवेजग; सवस; सव मानवजाति अल्मदुनीया याप्रमाणे, 
स्थिति; चेटी स्थिति; अंतिम स्थिति; मोक्ष. ` चौकशी करतां |° देवा विश्वदुनीच्या भाग्याने शेत पिको. * [ विश्वन'फा. दुनिया] 
त्या दोघांवर माञ चोरपणाची विश्रांति झाली. ? “ मनें मन  ०घाया-पु. सटीचा आधार; परमेश्वर. “नेत्र-प. स्टीचा, 
घाळूनि मार्गे विश्रांति जालिया आंगें. ? -ज्ञा १४.५०. ज्ञानासि | जगाचा डोळा; परमेश्वर. ०पाळ-विश्वंसर-पु. जगाचं पोषण- 
सुजन्म जोडे । आपली विश्रांतिही. बरी वाढे । ' -ज्ञा १६.५९. | कर्ता; जगाचे पालन करणारा; परमेश्वर ०प्रयत्न-पु. अचार प्रयत्न; 
विश्रांति असर्णे-भांघार, आश्रय असणे; भरंवसा असणें; अव- | शक्य ते सवे यत्न. ०प्रासाण्य-न. सचे जगाला प्रमाण असत; 
खवून असणें. “ माझ्या आशांची विश्रांति तुम्हावर आहे. ” सवे जगास योग्य वाटणारे तें. " जे विश्वप्रामाण्याची सुदी । आणि 
विश्वाम--पु. १ विश्रांति; आराम; विसावा. ` समाथीसी | तुझ्या हातें असे सुबुद्धी । ? -ज्ञा १६.४६८. "बाडु-पु. ज्याचे 
दये विश्राम । मनोरम हरिपर्दी ।? -एरुस्व १.८६. २ विश्राति- | हात सवेत्र आहेत असा; परमेश्वर, -ज्ञा १३.८७४. °वीजञ-न. 
स्थान. 'ब्रविदेचा विश्रासु ।' -ज्ञा १५.३३. विश्रासणे-अक्ति. | सवैसष्टीये मूळ; आद्यकांरग; परमेश्वर. ०ब्राह्मण-पु. खुवणेकार; 
विसावा घेणें. “ त्यांच्या ठायीं तुझें मन । विश्रामत नाहीं कीं । ?| देवशिल्प करणारी जात. ०“भेषज-न सावेत्रिक्र ओषध; सुठः 
-मुसभा ३.१४२. ०घास-न. विश्रांतिस्थाच; लयस्थान. ` जे | मध आणि विश्वभेपज हे पदाथै दारूत मिसळून द्यावेत -अश्वप 


ह व > 
जगदादि विश्रामधाम । तयातें एक नाम । ' -ज्ञा १७.३२८. २.१३४. ०मंगळू-न. सव टीचे कल्याण, घुल, ३६१) शभ. 


~ 


शाहिका-खी. विश्रांतिस्थान, “ जे महदादि विश्रामशालि्रा |-वि, सवैजगाचें कल्याण करणारा; झभदायक. ge जज 
हे। ' -ज्ञा १४.६७. ०शाळा-जी. धमेशाळा. * कॉ निम्होळ |. सर्वे जगाच्या मनात प्रेरणा करणारा; सर्वाच्या इद्ीस चा 


संसारवाटेची व्रिश्रासु शाळा । ? -शिद्यु ३३. । देणारा. “सूर्था-पु. ज्याचे डोके सवत्र आहे असा; परमेश्वर. "शा 
विश्खल-ळ--वि. विशुंखल पहा. ` | १३.८७८. ०मोहिनी-खी. सये जगास भुरळ पाडणारी, शुद 
विश्रुत--वि. श्रसिद्ध; प्रख्यात; विख्यात; नांवाजलेला.| विणारी, मोहून राकणारी.-ज्ञा १.२१. ०रचना-खी. स्री 
` चिशञ्रुति-खी, कीति प्रसिद्धि , व्यवस्था, घटना. -ज्ञा २.९५. ०रूप-वि. १ सवे खटी 


विस्छेष--ए. १ वियोग; विर; ताटातुट ( श्रेमीजन, पति-| वस्तूची रूपें धारण करणारा; सवे सष्टीमधील वस्तूंच्या भा 
पत्नी यांची.). २ ( सामान्यतः ) वेगळें करणे; ताटातूट; वियोग; | असणारा; ब्रह्माचे उपपद्‌. २ व्यापक; महत्त्वाचा, द त 
एथकू करणे, अलग करणे. ३ ( गणित ) वजाबाकी. ०जाति-खी. जाय पाप । प्रश्न असे विश्वरूप । ' -युच २६.६७. = 
` उणे संख्यांची वेरीज. विस्टेषण-न. ( शाप.) एयकरण; विष- | ळय-न. विद्यापीठ; अनेक विद्यांचे अभ्ययन-अध्यापतादि 
रन. ( ६.) डितोसिएशन, करणारी संस्था. (इं. ) युनिव्हर्सिटी. -व्यापक्-व्यापी 
` विश्व--न. जग; सृष्टि, ` तसं ब्यासमति इवळले । मिरवे |सबेव्यापी; सवैत्र भरून राहिलेळे, सवे वस्तुमात्र 
विश्व। ' -ज्ञा १.३९. -वि. समै; सगळे; अचाट; अगणित. [सं.] | ०ब्यात्ति-्जी, सर्वं सृष्टीमध्ये भरून राहणें. | न्सेस्था प 
“कर-विश्वंकर-प. सटिकिता. ०कर्सा-पु. १ त्रह्मदेवाचा पुत्र ब | ( ज्यो. ) सूर्य, चंद्र, ग्रह; तारे व इतर आकाशस्थ जय टे 
देवांचा शिल्पा, सुतार, कारागीर. २ हुषार कारागीर, शिल्पी. | आकाशाच्या प्रदेशांत कायै करितात तो प्रदेश. (इ) 3 


5 जग 
०कारण-न. (काव्य) सष्टिनिर्माणकर्ता; ब्रह्मदेव. ०कुटुंब- ०साक्षी-वि. सव सुष्टीस पाहणारा. ०्सद्स्प. ष्टिः 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विश्वसनीय २८५१ 


>>> 
र“ 


निर्माण करणारा; ब्रह्मा. विश्वतः-क्रिवि. सवे ठिकार्णी; सत्र. | विश्वाबसु--पु. एकुणचाळिसावा संवत्सर. 
बिश्बतस्र्वश्चु-पु. ज्याचे सवेत्र डोळे आहेत अझा, ज्याला सवे| विश्वास--पु. १ भरंवसा; खात्री; निश्चय; इमानदारी. २ 
दिसतं असा; परमेश्वर. -ज्ञा १३.८७. विश्वतोभरय-पु.. सवे | श्रद्धा; मनाचा अनुकूल रह. [ सं. विनश्वसूऱ्थास घेणें ] ०घात- 
बाजूंनीं भय उत्पन्न करणारा; परमेश्वर. -एभा २.१०१. विश्वतो | पु. १ विश्वास दाखवून फसवणुक; वेभरंवता; वेइमानी; दगल्वाजी; 
मुख-पु. सवे वाजूंनीं ज्यास सुखें आहत असा; परमेश्वर. -ज्ञा| खोटेपणा. २ (कायदा ) विश्वासाने ताब्यांत दिलेल्या मालाचा 
११.२३३. विश्चतोसुखीं-क्रिवि. सर्वाचे तोडी; सवेतोमुखीं; | ल्वाडीनें गेरशिस्त उपयोग करणं. ०्घातक-घातकी-वि. 
ज्याच्या त्याच्या तोंडीं; सर्वोच्या बोलण्यांत. विश्वाचा |वेमान; लवाड; खोरा; कृरध्न. °जामीन-पु. खात्रीसाठी जबा- 
जिग्दाळा-पु. १ खट्रीचाप्राण, जीव. २ ( संकेताने ) शिव.|वदार; विश्वासप्रतिमू. ०निच्चि-पु. अत्यंत भरंवश्ञाचा माणूस. 
विश्वात्मक-वि. सटिस्वरूपी. -ज्ञा १५.५९५. विश्वात्मा-पु. | प्रतिस-पु. विश्वासपणावद्दळ इमी घेणारा; एखादा मलुष्य 
सीचा घ्राण; जगदात्मा; सवेब्यापी तत्त्व; ब्रह्म. विश्वांभरि-ऽ.| खात्रीलायक आहे म्हणून हवाला देणारा. विश्वास णे-अक्ति. १ - 
ज्याचे स्त्र पाय आहेत असा. -ज्ञा १३.८७४. ब्रिश्वाचुखार-| भरंवसा धरणं; विश्वास टेवणे. २ अवलंबून राहणे; भरंवशावर राहणे; 
वि. सृष्टीतील पदार्थो्रमाणे. -ज्ञा १६.१७३. विश्वाभिराम- हवाली करणे; स्वाधीन करणें. “ जो दुसऱ्यावरी विश्वासा । 
वि. जगाचा आवडता; जगत्प्रियः परमेश्वर. विश्वा मिमान-पु. त्याचा कायैभाग वुडाला। !-दा. ३ (काव्य) खरें, सत्य मानणे. 
देह हवा सी व सने सृष्टि माझा भोग्य विषय होय असा अभिमान. |विश्वाखळा-प. ज्यानें विश्वास ठेविला आहे असा. * विशा- 
विश्वेश-इ. खषटीचा स्वामी, मालक; परमेश्वर. -ज्ञा १५.४०. [इ आतुडवीजे चोरा। ' -ज्ञा १६,२६०. विश्वासिक, 
विश्वेशराव-प. सनै संधीचा परशुः मालक; परमेश्वर. -ज्ञा १८. विश्वाखुक, विश्वाखू-कः-वि. प्रामाणिक; विश्वास ठेवण्या- 
१८०१. विश्वेश्वर-पु. १ सवे सृष्टीचा प्रभु; परमेश्वर. २ | लायक; भरवशाचा. ‹ मित्रा माझिये मती । विश्वासिक तू एक । ! 
काशीकेत्रांतील सुख्य देवता. विश्बोद्यपेथ-पु. माया. विश्वो-|-सुआदि ३५.४८. विश्वासी-वि. १ खात्रीचा; भरंव्याचा. 
दार-पु. सव स्टीचे रक्षण, तारण, उद्धरण. २ सृष्टितारक, रक्षक | २ भरंवसा ठेवणारा. 
परमेश्वर. विश्वेदेब--पुभब्र. स्वर्गातील एक दहा देवतांचा समूहन यांस 
विश्वखनीय---बि. खात्रीलायक; विश्वास ठेवण्यासारखा; श्राद्धप्रसंगीं अवाहन करतात. ` अश्विनौदेव देव क 
_ विश्वासु; प्रामाणिक; पतदार. [ सं. वि+श्वस्‌ ] चिश्वस्ित-घावि.| त्रायुद्दी हे जी। › -ज्ञा १ १.३३२. [स] 
: ज्यावर विश्वास, भरवंसा ठेवलेला आहे असा. विश्वस्त-वि. १ विष--न. १ एक भ्येकर सारक इयः जहरु दील याचे 
विश्वासुन राहिलेला; ज्यानें भरंवसा ठेवलेला आहे असा. २ प्रकार मानतात ते-काखकूट, हलाहल; सौराष्ट्रिक, ज 
ज्यावर विश्वास ठेवला आहे तो; विश्वासु; खात्रीचा. ३ एखाद्या प्रदीपन, काकोल (इुंगक ), वत्सनाम ( बचनाग ), श किकेय, 
व्यक्तीची अथवा संस्थेची मालमत्ता सुरक्षितपणे ताब्यांत ठेव- ( सक्तुक ), दारद ( हरिद्र). तसेच याचे स्थावर व अर्म अस 
णारा. [ ई. ट्रस्टी] ` . |मेद आहेत. २ (ल. ) अत्यंत कड पदायै; घातक, मारक, बाधक 
विश्वा-रू्या--प. विसावा अंश; निश्चित प्रमाणाचा विसावा अहितकारक पदाथे. ३(ल.) ज्यापासून भपाय, र म 
भाग; रक्रा किंवा रति यांचा विसावा भाग. [ स. विंशति ] | सभव आहे.असे द्रव्य, संपत्ति वगेरे पदाथ. [ म क 7 
आटराविश्वे दारिज्य-पण दारिध म्हणजे वीस विधे पैकीं विष मान च तिरस्कार, क कर्‌ स 
अठराविश्वे म्हणजे जवळ जवळ पूणे दारिद्र्य. "बाट-पु. घार” परीक्षा पाहण-एखादा भयंकर प्रयोग, चाह हा 
तीळ विश्वा नाण्यांतील जकात. बाजारावरीळ कर. . _|सामाशब्द- ०केठ-पु. शिव; कळी व. ली 
विश्वासिन्ञ--पु. १ एक प्रसिद्ध ऋषिः श्रीरामाचा युर. २ खभ; (ज्यो. ) नक्षत्रांच्या अम म ग नह 
सकेतानें ) अत्यं रक मनुष्य. [सं.] ०स्वूष्टि- | वि. विषमारक; विषनाशक; विषदारक; विष उतरणारे. ०द्‌-वि. 
(सकेतानें ) अत्यंत चासदायक, पीडाकारक मजु दि वि. षार न दिल विव खेळे. राजा 
र्क शा न द्य पी सुधन्वा अ „ हृदयांत विषदग्ध बाणाप्रमाणे सर्त आहे. ' 
nl त ह ऐवी _गुधन्वा नाटक ६. ०्रि-खी. घातक, मारक, नाशक नजर; 
a ह र ज्यावर पडेल त्याचा नाश करणारी नजर.-वि. घातक नजर अस 
श साह तितत विवा चा य र।|ऊेला. ०नाइाक-वि, विष उतरणारे; . विषाचा परिणाम कमी 
तीळ यन सदेतान), “बिम पोल तयाला फ र ०पदारै-य.. विषारी, घातक, मादक पदायै; विप. ` 
नांव महाखर घांडाळाचे । ! -तुगा २८४५. | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


वि षइक २८५२ ग विषय 


ऽप्रयोग-ए. विषाचा उपयोग; विष देऊन, चाहन, घाळून सार- [संपातांत असतां संकृची पारं पडणारी कमी जास्त छाया, 
ण्याची क्रिया; विषाची योज॑ना. ०वल्ली-खी. १ विषारी वेल.  ०ज्वर-पु. १ ज्याची र येण्याची व उतरण्याची वेळ निश्चित नाहीं 
२ (ल. ) दुष्ट, द्वेषी मनुष्य. «वद्य-पु. विषवाधेवर उपचार |असा. ताप; मुदतीचा ताप.. २ अनियमितपणे येणारा ताप. 
करणारा (वैदय, मात्रिक). *व्रतति-जी. विषवडी. *हर- | ०त्रिसुज-प. तिन्ही बाजूंची लांवी भिन्न असलेला त्रिकोण, 
' हारक-अपहारक-वि. विषाचा परिणाम नाहींसा करणारा; पाचने-न. अपड्यकर पदाथ पचविणारे किंवा त्याचा दोष 
विष उतरणारा. विषाचा मोहरा-प. जहरी मोहरा. ( इं.) नाहींसा करणारे औषध किवा पदार्थ; विषमज्वरावरीठ औषध. 
बेझोर. ०भाव-पु. १ कङपितमन; वेषभ्य; दुष्ट मह; अंदेशा. २ भिन्न 
विषइ( इ )क--वि. विषयी; विषयासक्त. “ वाटेल विषइका | भाव; दुजाभाव; भापपरभाव; कमी अधिक रखे, ३ अमित्रत्व; 
अघोर वाईट। ' -दावि २०७. शत्रुत्व; वेर. ४ कमी लेख; कमी प्रतीचा मानणे; हीन मानणे, 
बिषई--शभ. विषयीं पहा. ५ असमानता; विषमता; मेद्‌. ०सुज न्ञिक्कोण-पु. विषमत्रिभुज; 
विषकर--वि. (काव्य) अवाढव्य; विशाल; विस्तीणे; ज्या त्रिकोणाच्या तिन्ह वाजू असमान असतात त्रिकोण, 
राक्षसी; प्रमाणावाहदेरः मोठे. ` म्हणे विपकट हृदयायेक हेत । पूर्णे | तो. °भोजन-न. १ अवेळीं जेवगें; कमी अधिक खाणे; प्रमाण- - 
माझा करीका। ? [ सं. विपू=पसरणे.] | शीरन खाणें. २ अनियमित, अप्रमाण, जिवण. ०्चात-पुः 
विषण्ण--वि. खिन्न; दुःखी; म्लान; निरत्साही . [ सं. वि+ | त्रिदोपः कुपित वात. ‹ तसें देहांतींचेनि विषमवातं । ' -ज्ञा ८.२१३. 
` सद्‌] *दृष्टि-खी. ( नृत्य ) जुुळें इकडे तिकडे दाखवून मध्येंच | ०्चाखदा-री. पापेच्छा; विषयी, कासुक, लोभी, इच्छा, आश, 
स्तब्ध करणें ब अधोगत पाहण. ` जजरुक्षन्याय-पु. स्वतः लावलेलं झाड विषारी निघालं व त्यास 
चिषदु--विः विशद. पदा. विषारी फळें आर्डी तरी तोडवत नाहीं, तसा एकदां आपला म्हर' 
चिषम--न. संकट; अडचण. “सांभाळा जी माझीं विषमे ल्यावर तो वाईट निघाला तरी त्यास दूर लोटणे बरें नव्हे. ०वेळ- 
अनंता । जवळी असतां अव्हेरू कां। " -तुगा १५८८. ` एरव्ही | खी. संकटकाल; आपत्क्राल; कठिण प्रसंग, ०साहसल-न. धाडस; 
देहांती थोर विषम । या मार्गोचें आहे संभ्रम । ! -ज्ञा ८.२४३. |साइसकमे; अचाट काम; घाध्यै. ०स्थ-वि. १ अडचणीत, सकः 
_पु. १ एक प्रकारचा ज्वर. -ज्ञा. २ भेदभाव. * तो अधिंचि रांत, दुःस्थितींत, हालांत सांपडले, पडलेला. २ न तिरपा, ग 
नाहीं आघवा। आतां विषय काई । ? -ज्ञा ५.९५. -वि. १ सम उभा राहिलेला. ०्वुरी-वि. एक प्राण्यांचा वगे; या वर्गोत गेंडा 
नव्हे तें; सारखें नव्हे असं; दोहोंनीं भाग न जाणारी (संख्या ); येतो. कारण त्याच्या पायाला तीन गेळें, खूर असतात. ०ज्ञान- 
कमीजास्त; ल्हान मोठें; व्यस्त. २ असमान; एका पातळीत नव्हे न. भेंदज्ञान; समस्थिति ढळल्याचे ज्ञान. € महाश्रळय सेजे । खेळोनि 
असें; उंचसखल; वांकडातिकडा; भिन्न; सरळ नव्हे तो. “ परि| आले निदिजे। विषय ज्ञानें उमजे। कल्पोदयी । ' -ज्ञा १४५११ र्‌. 
ते भजती उजरी नव्हे । विषम पडे। ? -ज्ञा ९.३५५; ३ अशभ; विषमाज्ञ-न. रोजच्या संवर्यीत नसलेले अन्न; नेहमीं खाण्यात 
विरुद्ध; प्रतिकूल; उलटा; उफराटा. ' तेसा विषमांहि जीवां-। लागी | नसलेले अन्न ( त्यामुळे पचावयास कठिण अन्न ). विषमाळकार- 
उजुकारु वखा। १-ज्ञा १८.८४३. ४ कठिण; अवघड; त्रासदायक; पु. एक अर्थालंकार. इष्ट वस्तु मिळविण्याकरिता अयत्न करीत 
मनाविरुद्ध; दुष्कर. “ अगा आपुला हा स्वधर्म । आचरणीं जरी | असतां ती प्राप्त न होतां अनिष्ट वस्तु प्राप bs असता 
विषसु ।? -ज्ञा १८.९२३. ५ विनतोड; अतुलनीय; अपूर्व; जोड अलंकार होतो. विषमाशन-उ. अवेळीं किंवा अभ्रमाणरे र 
नाहीं असें. [ सं. वि+सम ] ०अपूर्णाक-पु. छेदापेक्षां अंश | जेवण; अकाली किंवा प्रमाणाबाहेर जवणें. न्य 
अधिक असलेला अपुर्णोक.. ०कणेतुल्य चतुसुज-प. समभुज| विषय--प. १ इंद्रिये किंवा मन यांस गोचर वस्तु; श 
परंतु कणे सारखे नसळेला चौकोन, ( इं. ) ऱ्हॉवस. ०कर्णोयत-। कोणत्याहि साधनाने माहीत होणारी गोष्ट. ( याअथ सामास) 
पु. समोरासमोरचे भुनसारखे असूनःकर्ण सारखे नसलेला चौकोन. |विषयभोग, विषयत्याग, विषयासक्ति, विषयामिरुचि, दि 
(इ) ऱ्हॉर्बॉडड. ०काळ-यु. अशभ, प्रतिकूढ, अमंगळ वेळ, | सेवा-सेवन-भ्री ति-तिरस्क्ार-संबंध-कथन-निदा “र 
प्रसंग, ०केद्र-वि. १ दीघेवतुळाकृति. २ केंद्रापासून च्युत झालेले, दु:ख. २ एखाद्या. क्रियेचां कर्ता अथवा काये; एखादा ् 
बाजूला सरकले, डर सोडन फिरणारे. (इ.) एकसेद्रिक. ०ग्रह-|अथवा भावनेशी संबद्ध गोष्ट; ( कर्तो, करण, शक्ति, अथवा कास १. 
इ. (संगीत) गाळ ब ताळ यांचा आरं व सम यांचा मेळ न प्रदेश, टप्पा,आरोका, स्थान वगैरे. उदा० कामाचा विष हेर; 
वसर्णे. °चतुंसुज-चंतुरख्न-प. ज्या वाजू सारख्या व समांतर मोहाचा विषय पुत्र; लोभाचा विषय वित्त; रोगाचा विषय त) 
नाहींत मसा चोकोन. (इं.) ट्रॅपििमम. ०छाया-खी. सवत कोथ, हे, पंड इत्यादींचा विषयः ( याअथी सण 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विषयं २८५३ विषूचिका 
विवाद-च्याख्या-गा यन -लेखन - गमन - विचार -धर्म -ज्ञाति- नामाधुढे लावीत हीं सामारयरूप करून जोडतात. उदा० 
हास्य-क्षाम-संकर्प-विधि-निपेध-विषय. | निजस्मृतिस जालीं | घराचेविषयीं, युद्धाचिविषरयी=घराविपयी, युद्धाविषयीं. [ विषय- 
विषय तीं तव श्रीपदें ' -केका ८. ३ काये; कतेव्य; काथैक्षे्र; | सप्तमी] विषी, विषीं-शभ. विषर्यी पह. अगा आत्मजेच्या 
अधिकार; व्यवसाय; योग्य धंदा, काम. उदा० बोलणे हा वागि-| विषी । जिचु जसा निरभिलापी। ? -ज्ञा १२.१३२, चिषो-प. 
द्वियाचा विषय; मामलत करणें हा भिक्षुकाचा विषय नव्हे; रफू विषय पहा. ' अमाइक तंव नव्हती । कवणा ही विषो । ? -असू 
करणें हा दाभणाचा विषय नव्हे. ४ उद्देशः हेतु; घ्येय; मनां-|२.३६. 

तील गोष्ट. ' तुम्ही जो हा उद्योग करीत आहां याचा विषय कोण१'| चिघाण--न. १ शिंग. २ सुळा; सुळका; चूल्दंत. [ सं. ] 

५ मुद्रा; प्रकरण; वाव; संवंध. “ शब्द साधनरूप विषय ज्यांत चिषाद्‌--पु. १ खेद; दुःखः निरुत्साह; निराशा. ‹ जो घ्राण- 
असतो त्याला व्याकरण म्हणावें. ' ६ द्रव्य; ऐवज; माल. ' त्यास | संगें विषादु। तोघु देता । ' -ज्ञा २.११७. २ विरक्ति; कंटाळा; तिट- 
साऱ्या वर्षोत दभर रुपयांचा विषय पोंचतो. ! ७ महत्व; पर्वा; | कारा. ' माझा तुला काय विषाद आला । '-सारुह १.१०. “विषाद्‌ 
द्रकार. “ स्वामीचा आशीर्वाद असतां इतरांचा विषय मानीत | धरिला म्हणो । ' -केक्रा ४२. [ सं. वि।षद्‌ ] विषादणे-अकरि. 
नाहीं. ? -रा ३.३२४. ८ कामेच्छा. ' जैसें थोर विषय सुभगे | खेद मानणें; दुःखो होण. ` हे मनांत येऊन अमात्य फारच विपा - 
अंगीं .। अंगसानें । ? -ज्ञा १६.२५३. “ रुचे विषय ज्या मिळे] ला.' -चब्रगुस १२७. विषादी-खी. खेद उत्पन्न होईल अशी 
असरत ते न मद्या पिती ।? -केका ४३. [ से. ] ०द्वार-न. इंद्रिय. स्थति, परिणाम.“ चौषांनीं भरी करून घातली गोष्ट विषादीला ।' 
“ बहु दी दुस्तर विवयद्वारे। ' -तुगा ५८७४. ०नियासक | -ऐपो ४१०. -वि. १ खिन्न; निराश; म्लान. २ लवकर निराश 
खर्सिति-खी. संभपुढें मांडावयांच विषय ठरविणारी, निश्चित कर-| होणारा; निरत्साही; लवकर कॅटाळणारा, विटणारा. 

णारी, निवडणारी मंडळी. ०पेचक-न. पांच इंद्रियांचे शब्द, | . विषानिनी--वि. सापासारख्या लाल डोळ्याचा ( घोडा ). 
स्पदी, रूप, रस, गंघ हे पांच विषय. ' शब्दस्परुषरूपरसगंध । ऐसे | घोड्याचे एक अशुभ लक्षण. 
'हे विषय पंचक्र। -दा १७.८.१४. ०बद्ध-वि. इंद्रिय विषय विषार--प. १ विषवाधा; विषापासुन पीडा, उपद्रव, २ 
लोळप; कामी; भोगी; आसक्त. ( याचअथी सामासांत ) विषय- विषारीपणा;विषयुक्तता. ३ साप.[विष] विषारणे-मकि. विषवाधा 
तत्पर-हंपर-लीन-छनब्घ-वश-दास-आसक्त- आधीन-आविष्ट- | होणे; विषप्रयोग होणे; विपापासुन पीडा, उपद्रव होणे, चिषारी- 
अंध. ०भोगोडा-पु. विषयाचा उपभोग, “ विषयभोगोडा करा- जी. एक कांटेरी वनस्पती, ही शेतांत उगवते व औषधी आहे. 
वया । ? -दावि ४१. *घासना-ली. भोगेच्छा; इंद्रियखेच्छा; -वि. विषयुक्त. ०माझी-जी. एक माशी. ही चावली असतां 
ऐहिक वस्तूंच्या उपभोगाची इच्छा. ' विषयवासना नावडो '| फोड येऊन दाह, मूर्च्छा, ज्वर हीं लक्षणे होतात. -योर २.६६. 
०विरक्त-वि. ऐहिक भोगांस विटढेळा; भोगांचा त्याग केलेडा. विष!लु-ळ-वि. विषारी; विषयुक, बिद. यांत सूर्याने 
“ब्यापार-पु. व्यवहार; धंदा; ऐहिक व्यवसाय; सुखसाधनांचं विघु--न. मेष ब तुळ राशींचा आरंभीचा विदु. यांत सूय नं 
संपादन. “ विषयव्यापारी सदा सादर । आपपर -नावडे त्या । ?|शरवेश केछा असतां सपात होतो. ०पद्‌-न. तनवड | 
०सुख-न. दंव्रियजन्यसुख; रतिपुख; सर्धीतील निरनिराळया | सहावे पुस्तक ४. २८. "चक्क मंडळ, 'वजुव, तः 

छुन रिय -| विषव, लय, वदवृत्त-वन्मंडल, विघुवदत्त-न. (ज्यो) 
सोगांपासून निरनिराळया क Fk या | र गडीवल्य, वृत्त. ज्या महाइताची पातळी सुगो- 
चरण-न. ईद्रियमोग; विषयोपभोग. " पगा दोश ज आ 5 _वरूप असते ते. २ सूमध्यवृत्त; दोन्हीघ्रुवापासून 
त त्यासी अजक मरण देवी लि ज्या कोय दवम भी बृत्त; ण्याचा 
३.२०१. चिषयानंद-पु. भोगसुख; निरनिराळ्या पदार्थाच्या | वै पथ्वींत दिवस व रात्र यांचें काटमान सारखें 

रे योपभोग-प. भोग्य वस्ते | विछुव-खत्‌-न. से ट्त १ नचा 

उपमोगापासून मिळणारे इल, विषय विघगी-वि. ९ असते तो काळ; विषवकाठ; संपात. विषुवच्छाया, विषुवती 

सेवन; इंद्रियांस खख देणाऱ्या वस्तुचे सेवन. विषय र खी. सुथै विधुवदृत्तावर असतां माध्यान्ह पडणारी शंकुच्छाया. 
विषयास'क्त; भोगखुखास छाळचावलेला; कामी; गोडवाऱ्या. अगोचर विषुबांदा-पु. खस्थ पदार्थाचं याम्योततरइत विघुवदृत्ताला ज्या 
विषयीं विषयो सांडिजेल। ` -ज्ञा ५.१२५- ९ इंद्रियांस अ काये | बिंदूंत छेदे त्या विषुवापासून म्हणजे संपातापासुन अंतर. 
वस्तूंचे अस्तित्व न मानणारा. ३ ज्या गोष्टीचे एखादी वस्छु > खी. परकी किंवा मदामारींतीछ पहिली 
अथवा कर्ता असतो ती (गोड). विषयीकरण-' pa अवस्था; इगओक. ' दुर्ग सोडी विधरचिका । हगि ओकी सूटली ।' 
स्वविषयाचे ग्रहण; ईैद्रियाकडन त्या विषयाचे ज्ञान होणे. विष 6 Fe - 

शभ, संवर्धी; संबंधाने; बहुल; भरून; अनुसरून; अहुः 3 $ Ss 

शे. ३. ५५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८५४ विसंकळ 


ASS अअ I अ 
अअ ट्‌ 
विष्क--पु. इप्क पेढा. “ अशामर्धी कांहीं विष्क करावा । ' विष्णूचे वाहन. “ शोभे विष्णु रथावरी निवसला सोनेसळा नेसला । , 


-पला ४.३२. -र गजेद्रमोक्ष ४९. °्ळोक-. वैकुंठ; स्वर्गोतीळ विष्णूचे स्थान, 

विष्कभ-प. (ज्यो) सत्तावीस योगातील प्रथम योग. *्वधन-पु. एक ब्राह्मणांचे गोत्र, वर्गाचे नांव, ( प्र. ) विष्णु, 
०ओंगहार-प. ( रत्य ) एक हस्तपादांचा अंगविक्षेप. ०करण- ०चात-ली. १ चार बोटें रुंदीची पांचपद्री कापसाची सुताची 
न. (ननत्य ) उजवा हात अपविद्ध करणें, उजवा पाय सूची करून क २ चौदापद्री वात. ०्वाहून-पु. गरुड. ` जजैर जाइन 
जमिनीवर आपटणें व डावा हात वक्षःस्थलावर ठेवणें. विष्के- न वदकांचे देग्यांनीं।  -ऐपो ४०३. ०शयन-न. चाहु- 
भापखुत अंगहार-प. (नृत्य ) इदित व भुजंगत्रासित करून | मास ( आषाढी एकादशीपासून कातिकी एकादशी पर्यंत देव निद्रिस्त 
उजवा हात रेचित करणं. विष्कंभक-प. ( नाट्य ) दोन अंकांच्या असतात यावरून ). ०शुंख्वळा योग-पु. वामनद्वादशीच्या पूव 
मध्यें पुढीछ कथाभायाची सूचना देणारा प्रवेश. [ सं. वि+स्केभ्‌= | दिवशीं एकादशीविद्ध द्वादशी असून श्रवणनक्षन्र असेल तर हा 
योग मानतात. विष्णूची तीन पढे-दोन भुवयांमधील प्रदेश, 


अडथळा करणें ] 
विष्कळित-_वि. विस्कळित पडा. -योर १.२६. 
विष्ठप-प. देव. [सं.] विष्वक्सेन--प. विष्णु; श्रीकृष्ण; ज्याला पाहून दैत्यांच्या 
विष्य. अडथळा; प्रतिबंध, अटकाव; विध्न; नड; | सेना दशदिशा पळत सुटतात तो. -एभा १९.९८; -ज्ञा १०. 
अंतराय; अडचण [ सं. वि+स्तम्‌ ] ` (२४१. 


विष्टर--प. मधुपदंसमयीं अतिथि वगेरेस आसनासाठीं द्याव- विलकट--पु. दाणादाण; अस्ताव्यस्त स्थिति; विस्कळित 
याची दाची बिशिष्ट आकाराची सुष्ट दर्भासन. “सिद जाहा | र्था, ‹ जंवि महावात करी अभ्रांचा न लावितां पळ विसकट। ' 
मपर देखा । विष्टर दिधछा जगनरायका ।* -एरस्व २४,१२० | भीष्म १०.११४. विलकटणे-उक्ति. १ अस्ताव्यस्त करणे; 
विष्टा-ष्ठा--खी. मल; गु; मलोत्सगै. ` शात्तीची शुकरी ओढाताण करणें; रचना विघडविणें; उसकद्रन टाकणे; सारासारी, 
माय! विष्ठा खाय बिदीची। ' "तुगा ४१५ [स] हृलवाहळवी करणे; उधळून टाकणे. “ धर्माला वेघाया घावें तो 
[ड त मुरा हिताला केतके काम; ३ विप्रकटक विसकटून ।? -मोद्रोण १०४. २ (ल. ) गोंधळ, घोटाळा, 
वाहतुक. .' चतुरंग दळाशिवाय फौजेची आणखी चार महत्वाची अब्यवस्था करणे. [सं. वि-शकल्न ] विखकटाविसकट-शी. 
खाती होतीं, ती विष्टि, नौका, हेर आणि देशिक अर्शी सांगि- छोढाताण; घसकाफसकी; अव्यवस्था; खेचा खेच; गोंधळ; घोटाळा; 
क भित ' -नहिज्ड ९. १ (ज्यो ) सातवे करण. [सं. ] पसारा; उनात, विखकणे-विसकरणे पहा. 
विष्णु--प. १ त्रिमूती पैकीं एक देवता; विश्वाचा पालनकर्ता, ” द स बंद होणे, आटण; उडे 
२ (संगीत ) एका तालाचे नांव. यांत मात्रा सतरा ब विभाग], विखकणे--अकि. दू द्यावयाचे बंद होणे, आर प्या 
पांच आहेत. [सं.] ०क्रान्तझरण-न. (नृत्य ) उजवा पाय | ( भते जनावर). विखका-वि. आरळे; भाकड; 
चालण्याच्या बेतात पुढें करून कुचित करणे ब रेचित करणें. ( इभत जनावर ). | न 
०क्रांत-क्रास्ता-पुखी. एक औषधी वनस्पती, हिचीं फळें काळ-| विसकरणं--उक्रि. विसकटणें; उघळणें, अस्ताव्यस्त कर" 
सर तांबूस रंगाची असतात. “ इयामाक दुर्वाळा विध्णुक्रांता 1 ? पसरणे. [ सं. विष्किर्‌ . -भाअ १८३४. ] 
-एमा २७.१७५. ०देवतनक्षत्र-न. धनिष्ठानक्षत्र. * पुढें कोणे, विखकळ--खी. १ ( शब्दः) पसरलेली, विलग स्थिति. 
एके काळी । विष्णुदैवतनक्षत्रमेळी 1! -जे २६.८. ०नाभ-उ. २ (ल. ) अव्यवस्थित, घालमेलीची, घोटाळ्याची, गोंबळांची 
जरह्देव. ०पद-न. गयेस असलेली विष्णूच्या पावळाची प्रतिमा. स्थिति ( धंदा, कारखाना, काम वगैरेची ). -वि. १ (आरडे, ५९ 
२ आकाश, ` शरइष्टि करिति भरिति क्षणमात्रं विष्णुचे पद भ्राते ।? वस्तु यांची ) मोकळी; दूरद्रची; पातळ; विनदाटीची (स्थिति) 
-मोकणे १८.६. ०पदी-खी. गंगा. ०पुराण-न. अदर पुराणा- |२ ऐसपैस; मोकळीचाकळी; लांबरुंद; उघडी; बंदिस्त नव्हे बा 
प एक महापुराण, ०पुरी-ी, ( संगीत ) बंगालमधील विपुर |( जागा, भांडे ). ३ स्पष्ट; घळमळीत; मोकळेंचाकळे; विग 
या गावावरून पडलें एका गायनपद्धतीचं नांव. ०बरि-पु. १ घोटाळ्याचे; काटिण्यरहित (भाषण, लेखन). विसकळणे 5 ` 
सोळा संस्कारांपेकी एक संस्कार. गसैधारणेस प्रतिबंधक अशा | अस्तान्यस्त, गैरशिस्त, घोटाळ्याचे, पांगापांग होऊन ५७” 
भरताच्या अतत्वनिशृततीसाठी हा करावयाचा असतो. २ संन्या- | गोंधळ माजणे; अव्यवस्थित होणे. विलकळित-यावि. ? री 
शाच्या त्युनतर तेराव्या दिवशी करावयाचा विधि. ०भक्त-प. व्यस्त होऊन, पांगून पडलेले, २ अव्यवस्थित, घोटाळ्या ०” . 
१ विष्णूचा उपासक, २ वेष्णवपंथांतील व्यक्ति. ०रथ-पु. गरुड; गुंत झा ळेले. र ‘ Fg 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विसकुसणे २८५५ विसर्प 

विस(खु)कुसणे--उक्ति विस्कटणे; विसकळित होणे; गोध | ऱ्हास. ( क्रि० पडणें; होणे ) [सञ. वि-स्स- 
ळणें; घोटाळणे; विधडणं, ` एवं द्वैतासी उमसों । नेदी ऐक्यासी | विस्मरण; प्रा. विस्सरण ] चिखर पाडणे-घाळणे-विसरावयास 
ब्रिसकुरों । › अग्र २.६९. ' तेचि बुद्धि जालिया विसुकुसे । कैसेनि लावणें. “ जो मातृस्नेह्याचा चित्तीं स्नेहें निजे विसर घाली। ” 
आतां । ! -ज्ञा ८.६७. विसकुस-से-खीन. विषाड; गोंधळ; |-मोभीष्म ४.३९. विसरा पाडणे-विसरविण; विसरावयास 
अस्ताव्यस्तपणा; कासाविसी. चिसकूस-वि. गोंधळळेली; विस- | छाव. विसरे-अक्रि. १ विस्मरति होणे; विसर पडणे; आठवण 


कटलेली. न राहणे. पश्न चरों विसरेती ' -दाव १८३. २ हयगय करणें; 
विसंगत--वि. असंवद्ध; विजोड; वेताळ; भरमसाट. [ रु. हेळसांड करण. कीं देहभावो विसरेठी । -दाव १७२. विस- 


विञसंगति ] रत बोळणे-असंवद्ध, विसंगत बोलणे; चिचुक बोलणें. ` डुलत 
विसंच--पु. विघाड; घोटाळा; नाश. ' विसंच वहु जाला | चालणे । विसरत बोलणें नेणों काझहास्य करण । श्रीहरी नाथासी ।'. 
तरी लाज । ? -दावि २६४. [ सं. वि-सन्ज्‌ ] -वि. बिघडलेले: विसरभोळा-ळ्या-बि. विसराळु; विसरण्याचा स्वभाव असः 
नष्ट; नाहीसे. ' जेणे दृश्य केरे विसंच । तयास कैचा होय प्रपंच। | ळेठा; निष्काळजी; बेफिदीर. विसरभोळ्या-किवि. विस्म- 
_दा ८.९.३२. विसंचणे-अक्रि. १ विषडणें; नासणें; विकार |रणामुळें; विसराळूपणाने; चुकून; हयगयीनें; अज्ञामामुळें विसर- 
पावणे. ' आकार लोपें न विसंचे। नित्यता गा । ' -ज्ञा ८.१८०. शीळ-वि. विसराळू. -मोऐषिक १.१९. चिसरसांड-सी. 
२ त्रासणें; पीडा पावणे.  क्रोधादि जऊचरीं विसंचलों ।  -विपृ दुलेक्ष्य; हेळसांड; हयगय; क्षमा ( अपराधाची ). विसराळू- 
१.९०. ळ-वि. १ विसरभोळा; लवकर विसरणारा; विसरण्याचा स्वभाव 
विसण--न. ऊन पाण्याची उष्णता कमी करण्यासाठी | असलेला. २ निष्काळजी; हयगयखोर; बेफिकीर. चिसरी-खी. 
त्यांत घालावयाचे थंड पाणी. [ सं. वि+शमन; अनुष्ण; भ्रा. अश- विस्मृति; विस्मरण; क्सरः“ ते भोगूनि त्याची विसरी पडे जिवा !' 
सिण-विसण-पाइअ ] _सिस ७.१६. ` पान. विसरी अवचित कोणीकडून येतो । टर- 
चिसणणै--अक्रि. आवेशयुक्त होणे; सरसावर्णे; चिडणे; उसः | वून दृष्टीहि वत्से सोडन देतो । ! -होळा २६ विसरून-किवि, 
ळणें. * आवेशे भुजा त्राह्मटिती । विसणेळे हांका देती । ' -ज्ञा १. सकय चुकून. ° परी कर्दी न करिशी संभाषण | विसरौनियां। 
, [ सं. आवेशन भे न्ते 
१ पदा तक ब ) सांधा, जोड उखळळेळें; निखळलेले. ३ बिसय. सदु महाप्राण; हकारः हाः या दशवितात 
स, विस : क हा स्वराच्यापुढे किंवा क, ख, प, फ, श, ष, स, हे वणे आले असतां 
( छ.) असंबद्धः विसंगत ( भाषण वगैरे ). [ सं. विनसंध ]. याची hn व म र टी 
च्य स्री. विसनखीचा उपद्रव- पव व्यजनात। ल अन्तस्थ अ पुढ जश | 
चि( वी )सनखी 5९ दहा: गरमी. | रत्ययाँच्या अंतीं असणाऱ्या स व र या व्बंजनाबद्दळहि याचा 
पीडा-बाधा-दुःख-जीउ-न- संसगैजन्यरोग; उपदेश; गरम. म होतो. २ त्याग; विसमेनः सोडे; टाके. ३ पाद; प 
विसनख्या--पु. वीसनखें असलेला, इत्र वगेरे. ‹ विसशु प यूचें कमे । कवण अपेक्षी याचे घमे। ' -गीता १२. 
विसप-ब--प. इसब, एक प्रकारचा त्वप्नोग. [स विसः| ५४०, [सं. विभस] 
पिका] 9 विसज्ञर्णे-उक्रि. १ त्यागणे; सोडणे; टाकणे; सोडून देणे. 
विसपगोळ--प. इसपगोल पहा. २ मुक्त करणे; निरोप देणे; समाप्त करणे; बोळवण, पाठवणी 
चिसंब---प. १ विश्रांति; विसावा, २ विस्मरण; त्य. = |करणे. “सभा विसर्जन रघुनाथ । प्रवेशते झाले सदनांस।” 
चिंब, विखंभणे, विसमणे-अक्रि. १ विश्रांति, « त्रात आहानिती । विसर्जिती गा। › -ज्ञा ९.१६ २. [सः 
विसावा घेणें; भार टाकणें; थांबणे; विश्वास टाकणे. “ पुढती निर- विभस] चिसञ्जन-न- १ त्याग; सोडण; सुक्त करणे; टाकणे; 
विसी संतां । नव्हे बवता घीर तुज? "तुगा ०१" विस | उत्सगै,' किरणविसजैन.? २ पाठवणी; हत देणे; बर- 
रणे; सोडणे; टाकणे; दूर ठेवणे. ' तै मायावेषु तरि मज अज्ञाना | खास्ती. उदा० ला सम एसा ला 
कां विएंबलासी । ? -छ २७. “ सणौनि न बिसंबोंब्रह्मपदा। ' | रांतून बाहेर टाकण [os टाकलेला. २ बरखास्त 
पणें ! न विसंविजे मानसी। |वि. १ त्यी; मुक्त केलेला; सोडलेला; 


“ विसर हा बरा काय !? -मोआश्रम २.१९ २. २ विसराळूपणा; 


स्मरणसत्ीतील दोष, व्यंग. ३ स्वतिमैश; अम पुल अ खी. विसपै, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विलवरा २८५६ विस॒त 
i Co Co 7 चा 

, विस्तवडा--प- विसांवा; विश्रांति ण विखारणै--सकि. द्र लोटणे; दूर्‌ करणें; विसरविणे. £ आपुला 
विसता [स ] वणे ...आक्रि, १ विसावा घेणे; विश्रांति मधुर स्वरी । हे सदां कोकिळातें बिसरी । ' -शिझु ८०३, *ओभा. 
५ आइक जेथ चा विसवे। ते साधुकथा। ' -ज्ञा ९.१८७. २| वःवो मधुकरू । विसारीं वो चकोरू । ' -शिञ्च ८३९. [ सं. वि; 
क्षणभर थांबणे; स्थिरावणें. ३ ( एकाच स्थितींत किवा,फार वेळ | स्‌; वि+स्सु ] 
स्थिर राहिल्यामुळे अवयव, गात्र ) स्तेभित होणें; तारकळण; चिसाळता ,पन्हा--प. स्नेह. ` लेकिन विसाळता पन्हाचा 
वळत नाहींसें होणे; संवय, सराव नाहींसा होणें. ४ आळसावणें; | जवाब मो हिवास येइतलग... ? -पेद १.५. [ फा, ie 
ढिलावणें; मंदावणे; शिथिल होणें ( मनुष्याचे शरीर, उत्साह, विख्ाइण--न. विसण, विसाण पहा. [ सं. वि+शमन; विन. 
गात्रःवौरे ). ५ पडणे; खचण; मोडणें ( भिंत, 1 ।हीर, खांव, | शो=पातळ करणं -भाअ १८३४] | 
तुळई वगेरे ). -न. विश्रांतिस्यान, ' जं आदिप्रकृतीच विसवण।'| घिस्रा( चि )जणे--अक्रि, विसवणे पहा. ` ते देखतां तिही 
-ज्ञा ६.१२. ` संसारतापतप्तां जीवां । विसंवणं जे, › -ऋ ५१. | लोकां । विसावली श्री कृषणचरणीं । ? -शिह्ठु १०८३. | 
चिसँचता-पु. विसांवा घेणारा. “ चंद्रसर्याचा चोवारांमांदी दाउ 1| चिखा( खाँ )या--पु. १ विश्रांति; आरामः कार्यनिवृत्ति. 
विसंवतेयांची । ' -शिश्ठ ९६. [ सं. विऽश्रम्‌ ] २ श्रमपरिहार; स्वास्थ्य; करमणूक. ३ श्रमपरिहाराचें, करमणुकीचे 

विसचणं- उक्रि. थंड करणं; शांत करणं; विझवणें. “ अंगा- | साधन. ४ विश्रांतिस्थान; आश्रय. “ विसांवा मोडला । साछुजनांचा। ? 
राचा प्रास करुनि! निर्वाणस्वरूपीं विसचुनी । ' -विपु ७.३. |-भाए १००. [ सं. विश्राम; प्रा. वीसव; सिं. वेसांहि ] 
[ सं. विनशम्‌ ] बिसाळ-ळा--घ. १ इर्षा; स्पर्धा; द्वेष. “ विसाळान्नेनि 
. विसवा--प. विश्वा पहा. विसावा भाग, नेटें । विष घ्यावस वाटे। ! -दा २.६.१३. २ एकप्रकारची वाधा; 

विसबार--न. घराभोंवतीचे आवार; कुपण. पिशाचवाधा. 

विसंबाद--प. १ विरोध; विसंगति; अमेळ. ` म्हणोनिगा| यिसिने--क्रिवि. ( भि.) वेचून; गोळा करून. ` ते विसिने 
इये मातुचा । विसंवाद । !-ज्ञा ४.३८. २ भेद; वेगळेपणा; फरक. | वपारी चालतो वेय्यो ! -मिक्वी १९. 
‹ एथ एकमेकांचिये खुणे। विसंवादु तंवचि जिण। ?-ज्ञा १८.| विसि( खी )फ--पु. शुरं बसण्याच्या जागेत आढळणारा 
२९५. [सं. ] किडा; विसाप. ` विसीफ भोवर गोचिड जाणा । ! -दा ३.७.७. 
` चिसवाविसची--क्रिवि. आळीपाळीने विसावा घेऊन; |[ सं. विसपं] . 
पाळीपाळीने; वारगीपारगीनें. चिखरीं--शअ. ( अप. ) विषयीं पहा. 
- . विसविश्लीत--वि. मिसमिशीत;ः मळ; घट्ट किंवा दडदडीत विखुरणे--अक्रि. विसरणें पहा. ` मी माझेपणु विसुरेळे । ' 
नव्हे असें; पिळदार नव्हे तें; पातळ विणीचे. -दाव २५९, 

चिसळणं, विखुळणें--उक्रि, धुणे; खळर्वळणें; पाणी घालून चिसुरा--पु. १ विचार; अभिप्राय; तात्पयै. ° परिणामाचा 
खळखळून* टाकणे. [ सं. विक्षालन ] विसळवणी, विखुळ-| हि विसुरा । सांगितला । ? -ज्ञा१७.१५२. २ चमत्कार; विस्मय; 
चणी-न. विसळण्याचें पाणी. आश्चये. ° अनंगा केउता हायिएरु । फुन सदा विसुरा करी योरू 

चिखा--छी वीस; खंडी; वीस संख्येच माप, समुदाय.|-शिशु २६५; -अश्र ७.२९४, ३ समुदाय. ` जे ते विधाका 
[ सं, विशति ] राचे विसुरे। ? -ज्ञा ६.५८. ७ चित्र. ५ भ्रांति, भ्रम. [ सं. वि 

विसाड--न. १ ( प्र. )इसाड पहा. नांगराचा दांडा. २ | स्म; विस्मय ] 
य्य विसुळणे, विखुळघणी--विसळणें, विसळवणी पहा. 

विख्चिका--खी. विषूचिका पहा. 

चिसूञज--वि. सरळ सुतांत_नसळेले; वांकडेंतिकडे; अनिः 
मित; अपवादभूत; असामान्य; स्वैर. [ सं. वि-सुत्र्दोरा ] 

विखंखळ--वि. (प्र.) विशुंखल; अनिबध; न 
° हो भीम पळ विस्ंखळ खळखळखळ रक्पूर दे वाहूं! र 
६.११, [ सं. विनछुंखला ] द राब 

विस्त--धावि. (र, ) विस्तृत;पसरळेले; विस्तारलेले; लाबरद' 
[ सं. विम ] oe कडी. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विखाण--न. विसण पहा. चिस्राणणे-उक्रि विसण 
घालणे. 

विसाप-ब--यु. १ (श्र, ) विसप-ब; इसव; एक त्वग्नोग. 
२ एक पाल सारखा लहान प्राणी; याच्या स्पर्शाने अंगावर विषारी 
कांटा उठतो. [ सं. विसर्पिका] . 

विसार-रा पु. बयाणा; आगाऊ घेतळेला पैसा; सचकार; 
इसारा. .: होते गोविछें विसारें । माप जाळे एकसरे । -तुगा 
१९६०. . 


विसोरा २८५७ बिहरण 


विखोरा--उ. विसरा पहा. “ अनले घेतल्या संद्रा। माजि| विस्मय, विस्मो--प. आश्वये; चमत्कार; अचरा; नवल, 
उेवा विसोरा । ! -गीता २.१४४, होणे; वाटण). ‹ तंव तो पःरधी विस्मो करी ?' -पंच २.१. 
ड विसोळ--न. (गो. ) वागायताभोवतारची नंबरांतील |-ज्ञा १.१७७. [ सं. विञस्मि] ०जनक्क-वि.' आ्वयैकारक. 
जमीन. [सं. विश्शाली] = चिस्मयाचह-वि. आश्वयैकःरक. चिस्मापक-वि. आश्चये- 

विखोळा--प. घरटे. [सं: वि+शाला ] कारक; चमत्कृतिजनक; चकित करून सोडणारे; थक्क करणारें. 

'चिखोरें--न. विसोरा-विसुरा पहा. “ विसोरें घरें सारें ' विस्मापत-न. आश्चयैकारक गोष्ट; चमत्कृति. चिस्मावर्ण- 
-दावि ३९ ६ अक्रि. आश्चयै पादणे; चकित होणे. ' विस्मावला नाम धिग म्हणत! ! 

विस्कटणे, विस्कडाविस्कट, विस्कळ, विस्कळणे, -दावि २. विस्मित-धावि. आश्वयेचकित. | विस्मित होऊनि 
बिरूकव्ठित--विसकटणें इ० पहा. इंद्र ठेला । ! -तुगा ८१. -ज्ञा १.५५९. 

चिर्तर--प. १ विस्तार; प्रसार; पसारा; फैलाव. २ लांवण; | चिस्मर--पु. १ विस्मरण; विसरः दुलेक्ष. २ मूल; भ्रांति. 
पाल्हाळ. “ कथवे बहु युक्त विस्तरें न मझा ? -मोभीष्म ३.३८. |[ सं. वि+स्सरं ] विस्मरण-न. विस्मर विसर. विरस्ृत-घावि. 
[सं. वि+स्तृ ] विस्तर'णे-अक्रि. १ पसरणे. ३ लांवण लावणें; | विसरलेले; आठवण नसलेले; लक्षांतुन रेळेरुं. विस्म्ृति-खी. १ 
पाल्हाळ करणें. विसर; विस्मरण; विसराळूपणा; घारणाराक्तीचा अभाव, नाश. २ 

विस्तब--प. अभि; आग; जाळ; वन्हि. [ सं वैश्वानर; | भूल; अमः भ्रांति. विस्सृतिखालीं पडणे-संवयीची होणें. 
इष्टावह; वैश्वदेव १; विष्णु-विष्ट-विस्तु; -भाअ १८३३. ] विरगंध--प. कच्चया मांसाचा वास; कुजकट घाण. [ सं. 
मधून विस्तव न ज़ाणे-वितुष्ट असणे; वेर असणं. चिरुत- | विलग ] 


चर्णे-सक्रि, जाळणे (शब्दशः व क्षणेन). विस्वर--ए. वेसुर आवाज; ककेश आवाज; बदसुर; अपः 
चिस्तार--. १ प्रसार; पसारा; फैलाव. २ ( छ. ) पाल्हाळ; | सुर. [ सं. ] 


विस्या--विश्वा पहा. 

विस्वा--प. ( अप.) विसावा पहा.“ विस्वा न मिळे घडी- 
भरी । ? -गीता २.२१५८. 

विस्वाद--वि. अरुचिकर; ज्यास स्वाद नाहीं असें; नेचव. 

विस्वास, विस्वासघात, चिस्वासणे-विश्वास इ० 
पहा. 
विहग, विहँग, विहंगम. पक्षी; पांख; आकाशांत 
संचरणारा. “ झडपुनि तव कसै भाग नेला विहर्गी । ' -सुरामा- 
यण वाळ. [ सं. निहनआकाशमगम्जाणारा ] 'विददंगममागे-प. 
(योगर) त्वरित समाधि साधण्याचा माग; याच्या उलट पिपी 
हिका मागे. ' पिप्ीका मागे हळु हळु घडे ।.विहंगमें फळासि गांटी 
पढे ।? -दा २०.२.१०. ' लगें लयेते अलक्षी । विहंगममाग। ' 
_दा १४.४.३४. २ (ख. ) कोणतेंहि काये लवकर साधण्याची 
पद्धति, रीत, मागे. 

विहनन--न. हत्या. [ सं. वि+दन्‌ ] 9 

विहरण, विद्दार--नपु. १ कीडा; खेळ; करमणुक; गमत; 
मजा; मौज. २ आनंदाने फिरणे, चालणे, भटकणे; सुखसंचार. 
“जया ब्रह्मांडी विहरण। ' -विपू ४.६. ३ बौद्धांचा. मठ; रददा- 
ण्याची जागा. ४ राहण्याचे ठिकाण, स्थान. ' किं महाबोधे विद्दार । 
केलेजेसे। !-हा५ १३८. विद्रण-त. आळ; अपयश; निमित्त. 
“गाणेश गेला लाइ घेऊन । मजबरि आलें विद्दरण । '-ह ८.३० - 
€ स्हणे पुसावयासि गेलो सांकडे । तों विहरण मजकडे आलें कीं । ? 


लावण; विकास; वाढ; विवेचन; प्रपंच ( विषय, सुद्दा, वीज, 
गस, रोप, प्राणि, काम, धंदा वगैरेचा ). ' कल्याण नामा ग्रंथ 
विस्तारी ? -सप्र १०.१६. ३ संदी. ४ झाडाच्या फाया, पालवी 
वगैरेचा व्याप. ५ प्रजा; संतति; संतान. [ सं. विस्त॒ ] विरुता- 
रगे-उक्रि, पसरणे; वाढ होणं; वाढवणे. विस्तारित, विस्तीये- 
पसरलेले; वाढलेलं; अफाट; अवाढव्य. 

विसूतारणॅ--सक्रि. ( क. ) निरनिराळे करणे. उदा० 
सायुती वगैरे. [ सं. विनस्तू ] 

चिस्तारी--खी. पत्रावळ. [ सं. विनंस्तू ] 

विस्तावा--प. इस्तावा पहा. 

विस्तु, विरुतो, विस्तूव, विस्तोव, विस्तेव--अ. 
(प्र.) विस्तव पहा. “ विस्तु देखिल नाहीं घरीं ! ' -दावि १४८. 
` विस्तृत--थावि. विस्तार पावलेले, केळेलं; अफाट; विस्तीण; 
डांबरुंद; ऐसपैस; पसरलेले; अधळपघळ. 

विस्तृति--जी. विस्तार पहा. दृद्धि; प्रसार; वाढ. 

विस्फुल्गि--पु. अग्नीची ठिणगी. ' म्हणोनि आइके 
अजुंना । जैसा विस्फुछिंग लागे इंघना। ' -ज्ञा ३.२२*. [सँ. ] 

विस्पफ्तोट--प. फोड; गळू, उठाणुः चंड; करट; केसतूड. 
[सै.] 

विस्फोटक तूल. ज्वालाग्राही कापुस; स्फोटक कापूस; 
भडकगारा कापुस; नत्रि्म्झांत भिजविळेला कापूस. (ई.) गन 
कॉटन. [ सं. ] 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विहावो 


२८५८ 


A i अ मलक या 
_भवि ८.१४१. [सं. वि+ह-हर्‌ ] विह( दा )रणे-अक्रि. |“ तुजपाशी आम्ही बसतो सारा विळ । › -होला ८५. [ सं. छा] 


विहार करणें; क्रीडा करणें. विहारी-वि. १ विहार करणारा; 
ब्रीडा करणारा. २ रंगेल; चैनी; इष्कबाज; छदी. 
विद्दाचो--य. ल्म; विवाह. -लिप. 


चिळौनि-क्रिवि. एका वेळेत. “ वरं अमरांमाजी अमरपती। 
विळोनि ते चवदा निमति। ? -एभा ८.२५३. ( पाठभेद ), 
विळखा-क्रिवि. एका वेळीं. “ आम्ही दोघे विळचा तये इषि 


विहा( ह्या )ळी--जी. विददार; क्रीडा; शिकार. * विचरे | मिळो । ? -पंच ३.१०. 


कामविहाळी । विषमपर्णेचि निहाळी । ' -आपद ५१.२. ° कन्ह्णी 
एकि वेळीं। एदु निगाला विह्याळी । ? -भाए २५६. 


बिळखा-का--पु. वेढा; वळसा; देगेळें; मिठी; पकड; 


फेरा; ल्पेटा. [का. ओळयु; सं. विश्िक्षा-विळिसा-विळखा, 


विहिणे-सत्रि. विधान करणे; सांगणे; उपदेशिणें, “ तुम्हां भाअ १८३४] 


वर्षैविशेषवरे । आम्हीं हा स्वघसैंचि विहिला असे। ' -ज्ञा ३. 
८८. [सं. विमघा] चिहित-धावि. १ शास्त्राने सांगितलेला, 


विळचण--न. (कों. ) विसण; विसावण. 
विळत--ज्ञी. (कों.) १ कुदळ्यांचे शेवटीं लावावयाचे 


घालून दिलेला, निर्दिष्ट केलेला, उपदेशिलेला, “ येर योगिये| लोखंडी अम. २ (व.) वखरास वगैरे चिकटलेली माती काढा- 
कर्मा घारें। विहितेंचि निजाघारें। ? -ज्ञा २.४४. ` विदित तयासी | वयाचं हत्यार; तुत्या. 


यांची सेवा । › -तुगा ३३१४. २ योग्य; उचित; रास्त. “ वाडूनि- 


विळपर्ण--क्रि. शोधणे; धुंडणे. “ विळपतां सांपडे जवळींच।' 


यम सदैव विहित कां गमला । ' -मोसभा ३.७. ३ ठेवलेला; |_दावि १८. 


दिलेला; स्वाधीन केलेला. चिहितत्द-न. कतेव्यता; नियतत्व; 
कायेप्रवणता. “ एऱहवी विद्वितत्वें मांडी । परी घालिता आसुरवाडी। 
तेथ पोळला ऐसा सांडी । आदरिलेंही । ' -ज्ञा १८.१८९. 


चिळबणे--अक्रि. विवळणे पहा. [ विव्हळ ] 
विळवर्णे--उक्रि. १ (राजा. ) वळविणे; ( ओझं वगेरे) 


वर उचळून देणे; डोक्यावर चढविणे, २ (छ.) टपका ठेवणे, 


विहि( इ )रा, विह्ीरा-य. १ मोठी विहीर; इवा; वाव; दवद; दोषारोप करणे. 
वारव. ' सुते जों जों हातें करुन विहिरा हा उपसिजे। ! -सारह विळविणे--उक्रि. वेळणे; वेळविणे; हलविणे. 


७.१४२. [ सं. विवर -भाअ १८३२] “जसा न मोडलिया 


विळविळणे--अक्रि. (साप, किडा वगेरे आणी अंगावरून ) 


बिहीरा। ज्ञा १५.२६९. २ झरा; पाझर. ' रे विहीरे पाझर। ' बळवळत जाणे; मऊ, गुळगुळीत स्पद करीत जाणें. [ सं. वसन ] 


दा १६.४.७. 

विहीण-सरी. आपल्या मुलाची किंवा मुलीची सासू; 
व्याह्याची स्री. 

चविहोत--ज्री. (कॉ. ) ( प्र, ) वीत पहा. 

विं. रहित; विरहित; उणीव किंबा अभाव असलेले; 

शिवाय, खेरीज, वांचुन असलेला; शून्य. (समासांत) जळविहीन- 
कुप, प्राणविहीन-देह; धनविहीन; अन्नविहीन, ज्ञानविहीन; एत 
द्विहीन, तद्विहीन. -ज्ञा २.३२४. [ सं. विझहा ] 
अ विह्ीर--खी. आड; कूप; कुवा; वाव. ०हुडा-पु. वागा- 
ईत किंवा पारस्थळ जमिनीवरील सारा, कर. ' नंतर धुर्त विशाळ- 


तळ पाणी. ' नाहीं आड ना विह्ीरवणी । । -एरुस्व १२,१४८, 


विळी । किंवा असिलतेसारखी पळी । ! -सुरं ३०५- 
मती। सांगे विह्दीरुंडा टरोती। ? पैमा. ०वणी-न. विहीरीं-|इिगे ] 


चिळविळीत--वि. गिलगिळीत; .मऊ; थिळथिलीत. 
चिळखण--न. (व ) विसण; विसावण. क 
चिळा--प॒. कोयता; कापण्याचे हत्यार; विशेषतः पिके 


कापण्याची तीक्ष्ण घार असळेली कोयती. [ का. ईळिग ] विळा- 
भोपळा-वांकडे; वैमनस्य. 


विळासु--प. विलास पहा. “ बोलिकेआं देवांचा विळा! र 


-शिश्ु १५६. 


चिळी--ल्री. भाजी चिरण्याचे साधन. * नकं 


चिक्षा--ल्ी. पाहणे; टेहळणी. “ विक्षा विक्षा अक्तिमागेचि 


विइू-उ. विम पहा. १ व्यूह; सेन्यरचना. (क्रि० रचणे). २ | विक्षा। ! -दावि ४६९. [ सं. वीक्ष्‌ ] 


कारस्थान; कट; वालंट, विठ्ठ रचण-१ उपाय योजणे; तज- 


विश्चिप्त--वि. १ टाकून, फेकून दिलेला. २ पसरकेला; 


बीज करणे, २ युक्ति उडविणे; क्ति काढणे. विह उभा | विसरलेला. ३ अमिष; खुळा; चळरेला; बावरठेला ( म 


कर्‌णे-कट करणे; कारस्थान रचणे; मसलत उभी करणे. 
विहवळ-लित, विहळगौर--बिव्हळ इ० पहा. 


भूतबाधा वगेरेमुळे ). ४ (ल. ) तऱ्हेवाईक; 
“तो ग्रद्स्थ थोडा विश्चिप्तच होता असे मळा वा 


विचित्र; उः" 
ठते ? -पकोचे' 


भे च्या 
विळ--पु. १ त्रह्मदेवाचा दिवस. जे चौकडिया सहनन जाये। | [ सं. वि+स्िप ] -न. (जत्य ) हात ब पाय 8, 
प्‌] ०करण-न. (तुत न्हा 
तै ययो बिहि होये ।? शा ८.१५६. ३ काळ; वेळ. दिवा मागच्या बाजूस जसे एकदां टाकले असतील तसेच $ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विक्षेप | १८५९ चौचि 
टाकण, ० आक्षित्तक करण-न. (नृत्य ) हातपाय वेतसे दूर पांचवा स्कंध होय, बौद्धांच्या एका पंथाच्या भते विज्ञान म्हण - 
फेकून पुन्हां जवळ आणावयाचे ही क्रिया. जेच पूणे आत्मा होय. ०स्थिति-खी. सिद्धावस्था; सिद्धदशा; 
विलेपे. १ ( शब्दश: ) वर, बाजुला, इकडेतिकडे टाक-| ब्रह्मस्वरूपाचे ज्ञान झाल्याची अकस्था. ` ज्ञान प्राप्त होतां सोहेपण | 
ण्याची क्रिया. २ चित्ताची व्यम्रता; लक्ष्य न लागणें; विचारांचा, | नाहँपणे विज्ञान स्थिति । › -स्वादि ११.४.४५, विज्ञानात्मा- 
मनाचा गोंधळ, घोटाळा; मनाची चंचलता. ' तेणें बहुतीं | पु. वस्तुमा्ाचे ज्ञान, आधिभौतिक ज्ञान म्हणजेच विज्ञान अथवा 
जन्मीं मागिलीं । विक्षेपांची पाणिवळें झाडिलीँ। ' -ज्ञा ६.४७१. आत्मज्ञान ऐदिकापंलीकडे आत्मा असा निराळा पदार्थं नाहीं 
३ विषाद; आवै; अचंबा. -पया २०६. कीतैनामाी येताचि | हें मत. वोद्ध अथवा नास्तिकांचें असं मत आहे. 
विज्ञ। विक्षेप पावळें सकळांचे मन । ' 8 घुद्धिधरंश; अम; आति | चिज्ञापक-वि. ज्ञान देणारा; उपदेशक; शिक्षक. [ सं. वि+ 
( जादूटोणा, मत्रतन्र, सूतवाधा वगेरेमुळे )- ५ विपरीतज्ञान; भ्रम | ज्ञा ] विज्ञापर्ण-उक्रि. १ ज्ञान देणे, सांगण; कळविणे; ठाऊक, 
उत्पन्न होण्याचें एक कारण ( दुसरें कारण आवरण ). “तो विक्षेप माहीत करणें. २ विनेति करणे. विज्ञापन-न. ज्ञानदान; शिक्षण; 
जडभ्रांति । ? -यथादी १.२३७. ' परी दोन्हींमध्ये विक्षेप । | उपदेश; शिकवण. विज्ञापना-खी. १ नम्रपणे श्रेष्ठ, थोर गह 
चून्यत्वाचा। 7 -दा ८.५.६१. ६ (ज्यो. ) शर; म्रहाचं याम्यो- स्थास केलेली विनंति, प्राथना, अजै; सांगणे; माहिती. देण; 
त्तर अंतर. ७ अडथळा; विघ्न. [ सं. वि-क्षिप्‌] ०केद्र-न. ठाऊक करणं. २ वरप्रमाणें केलेली विनंति, दिलेली माहिती; 
(ज्यो. ) शरदेंद्र, 'घुव-प. ( ज्यो. ) ग्रहाच्या कक्षचा परमकछ. | सांगितळेली गोष्ट; खुलासा; तकरारअर्जी. ' भवतारका जी सुजाणा। 
०वूच्त-न. ग्रहाची कक्षा. एक विज्ञापना पायांपाशी। ' -तुगा ७३१. ३ सामान्यतः ज्ञान 
विक्षोप--विक्षेप पहा. ' विक्षोप आणिला राज्याला । -ऐपो | देणे; शिकवण; उपदेश; दिग्दशंन. ४ वडील मनुष्यास पत्र लिहितांना, 
१३१. विनंतीवजा वापरावयाचा शब्द, मायना. घिज्ञापनीय-वि. 
विज्ञ--वि. विद्वान; जाणता; ज्ञानी पुरुष; विशेषज्ञ. “ तदु- | सांगण्यासारखं; विनंति करण्यासारखे; माहिती देण्यासारखे. विज्ञा- 
चित करवीती विज्ञ दैवज्ञ दाने। › -सारुह २.५. पित-धावि, १ आदरपूवैक सांगितलेले, कळविलेलें, सुचविलेले, 
विज्ञ, विज्ञति--सी. विनंति; विज्ञापना पहा. विज्ञप्त-दि. | दिगदशैन केले. २ ज्यास विज्ञापना केली आहे तो. विज्ञासि- 
विज्ञापित; विनंति केले; सांगितले, " यांस पूवी विशत केलेल्या | खरी. ( प्र. ) विज्ञापति. विज्ञापना पहा. विज्ञाप्य-वि. विश्ञापनीय 
गोष्टींची आठवण करन द्यावी ', -विवि ७.१४१.१८७६. [ से. | पहा. विज्ञिय-वि..जाणण्यास योग्य; ज्यासंवंधीं ज्ञान करून ध्याव- 
चिज्ञात--धावि. विशेष माहितीचा; ओळखीचा; माहीत| द्यी--विणे, प्रसवणे या क्रियापदाचें रुप. “ खरा जनक तू 
असलेला; ठाऊक असलेला; कळलेला; समजलेला. जना इतर कोण हो देव वी। ' -केका ४.३६.९३. “ नवी रीति 
विज्ञाता--वि. जाणता; जाणणारा. परेमा विखयुनि दयासागर नवी । ' -मोरामायणें १.४०६. [विणें] 
चिज्ञान--न. ९ विशेषज्ञान; शात्रीयज्ञानःतत्व्ञान. २ त्र्-| ती--पु.खी. १ गमन. २ पक्षी. -हंको..[ सं. वीक ] 
ज्ञान; इश्वरविषयक सत्यस्वरूपाचे ज्ञान; अपरोक्षज्ञान. | एकाच चीकर--वि. चंचळ. “ होत करकर चित्त वीकर। ' -दावि 
मूळसूत अन्यत्त द्रव्यापासून भिन्नभिन्न अनेक व्यक्त पदाथै प्रत्येक ८१. [सं. विठ्ठत ] 
कसकसे निर्माण झाले हें ज्याने समजते तें विज्ञान होय. ' गौर चीख--न. विष; विख पहा. [ विष ] स्ह्‌० वीख घेववर्त 
९६६. “ मुक्तीचा ठेवा हारतला । विज्ञानाचा मड एला । -भा० | भोक चेवबत नार्ही ( भिक्षा मागण्यापेक्षा मरण सोपें वाटतें ). 
८८. ३ सामान्यज्ञान; माहिती; परिचयः ओळख. ४ अउभ० | देजार-री-विषार-री पहा. 
ज्ञान; जाणीव. ५ प्रपंच; जग. ' जे ऐसंही परि विरळ । ह्ये षि चीखीं--विषयी; विखीं पहा. ' विरे मस्ति वीर्खी उडूवे। ? 
नाचिये खोळे। हाउविरँही गळे । ते पो । ' -शा ८१०.6: | द्र १५५. चीखो-स. विषय. चीखया-विषयी. ' कन्हणी 
ड - कोश--प. आत्मा दा च्‌ ३५५. 3 स्न्‌ 9 : 
०परंपरा-खी. ज्ञानपरंपरा पहा. शमाय =| एकु चीखया असे ? -दृशंतपाठ ३७. [ स. विषय ] 
अथवा चैतन्याच्या आवरणाच्या पांच कोशांपॅकी चौथा कोश; जड चीचि--पु. लाट; दरंग; जलल्हरी. “ देहाभिमाचा वारा \- 
वस्तुमध्ये जीवाची, चैतन्याची जाणीव. पंचकोशपहा. "शास्त्र | जे उणा वीरा। ते ऐक्य वीचि सागरां। जीवेशा हे। ? 
न. झञानाचें व सवप व उत्पत्ति यांचे शाल (६. एपिस्ये | ४.३०५. [सं.] चीचितरंग ल्याय-प. पाण्यांत एक 
मॉलॉजी. ०ख्ंतति-खी. ज्ञान विषयांची किंवा कल्पनांची परं-|-श् bs र दज मागची लाट पुढे उत, हिला तिच्या 
परा, भरणी. बौद्धमताप्रमाणें आत्मा पंचस्कंथात्मक असतो व विज्ञान ' लो २ ७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


न ्््््त््क््क्तत््््््क्क््क्क्ल्च््््व्व्व्न्त्ज् टँॅशीशशणीणणण”?०”??०१2?०2ळळ>> 
8 कि बीटा-_उ. एक प्रकारचा भाला. इटा पदा. * ने ते 
मागची, असें होत होत कमाकरमानें सवे लाटा किनाऱ्यावर SR हा. रंगीत 
टून फुटत असतात. त्याप्रमाणे एका पिढीची माणसे मरण पाव-|भाळे। वीटेपटेवाले । ? -होला १६६. कि 
तात. त्याच्या मागन त्यांच्या जागीं दुसऱ्या पिढीची माणसं | वीडि-दी, वी डिका--खी. १ विडा, ( संस्कृताचा शौ 
येतात, पुढें तींहि मरतात. हो जगाची रहाटी. चन यन बहुधां योजतात ). “ सकल सोयरि आणिती बीरिका ।? 

चीज्ञ- खरो. १ घपेणाने उत्पन्न होणारी एक निसगेशक्ति; |[ सं.] ` सुखी घेतसे कापुर युक्त बीटी ' -लक्ष्मीनारायण 
बिदयुत्‌; सौदामिनी; विजळी, ` जैसी वीजुची दाटी ।  -उषा कल्याण नाटक शके १६०४. 
७३. २ मेघगजैना; विजेचा कडकडाट. “ वोज कडकडली. '_ वीड--पुन. १ सनगटाचें माप ( वांगडी बगेरेसाठी ). ' तुझ्या 
° कडकडुन वीज पडली. ' ३ वजन; कुलिश; वीज पडणे, [ स. हाताचा वीड मजपाशी आणवा. ' २ माप; नमुना. ३ जात; 
विदुत; प्रा. विज्ज; पै. बिञ्ज; सिं. विज्ञः गु. वीज ] विजेचे प्रकार. वीड पहा. 
चमकणे-विजेचे खलख करणें. ( ल. ) क्षणिकपणा, “ पाण्या घीड--खी. इंड; एक प्रकारचं ठिंबू ( झाड व फळ ); इेड- 
वरचा बुडबुडा पहा. विजेसारखा-वि. चंचळ; क्षणिक. चीज टिंब. | 
विहिरा-प. वीज. पडून तयार झाळेली विहीर, डवे. हा| घोडी--ख्री. .१ विडा. “मीं नेदी फोडी । तरि गोसावी 
केव्हांहि जुल वक नाहीं अशी ब [ तजि ] नेसति बीडी । › -भाए १३८, २ धूम्रपानाची विडी, विडी, [सं, 
१८. e 
र ~ „ | वीण--ली. १ निपज; जन्म; वेत; खोप; जनन. ` वाकूत्रया- 
- ता वारे प प चिये खाणीं । लागली शब्द्रत्नांची वीणि। !-ज् २५, २ विण्याचा 
h B रण, क र हो . विणे 
नीचा पाणि-वाळां। वीजितीं हृळुहळुं। ' -शिझु ७८८. -एभा काळ; निपज होण्याचा ख क क वि] २ विणायाची 
१५.१७४. चीजन, चीजण-णा-पुन. पंखा. * न घारि वो वारे घीण जी. १ सणंग; थान; स 
बोजनें । कमळद्ळाचे । ' -सि् ८३४. ' च्यामरे वीजणे विळा-| धाटणी” मकार, बनावट, विणकाम. [ विणणं ] 


संनी । ' -वेसीस्व १.८४. [ सं. व्यजन ] दीण--शभ, शिवाय; खेरीज.“ परि श्रवणे वीणु सुख पाविजे।' 
बीजन--त. ( महानु.) वैठक; आसन. ' भिकषुकांचीं वीजरें॥ दाव १०; -ज्ञा १३.२२. विना पहा. [सं. विना] = 
तेणे डोळे धाती । ? -5 १५. [ हिं, बिछाना ] चीणा--ख़री. एक प्रकारचे भोपळ्याचें तंतुवाद्य; तंबोरा. 


. वीट--पु. १ कंटाळा; ओकारी; तिरस्कार; शिसारी. ' मनीं याचे पुष्कळ प्रकर आहेत. 'हा गे नाद वीणे। ठुज न साहे 
वीट मानु नये । शिकवणीचा । ! -ज्ञा २,२.१०. -सोभीष्म ४. उच्च गाणे । › -दिशु ६९४. ` खुरसुनिस रुचों देती निजवीणे- 
५९. २ मेकाड; मोवा; एक रोग, ३ अनादर; अपमानः वाईट चाहि न राजन्य । ! -मोभीष्म ११.७६. [स.] ०काव्य-न. 
पकारे वागविणे. विषाड, विचका झाळेली स्थिती ( मसलती, |( वीण्याच्या नादाबरोवर गावयाची कविता ) रसात्मक, सावपूण 
कामें, पदाथै.इ० ची ).. ४ खेद. ' कां द्रिद्रलिये बुद्धी वीट । काव्य; भावगीत. (ई. ) लीरिक, [ सं. ] ०पाणी-जी. सरस्वती. 
तोही. नाहीं । ! -ज्ञा १४,३३८, [ विट ] घीटर्णे-विटणें पहा. |[ से. ] र 
“परु बहु मंद मी म्हणुनि सतभ्रती वीटती ।*-केका ५९,. | बीत--बि. गेलेला; नाहींसा झालेला. [ सं. ] सामाशव्द- 

 घीट--ज्ी. इट; इमारतीच्या वांधकामासार्ठी मातीचा भाज-|०कइमघ-बि. ज्याचे पाप ब दोष नाहींसे झाळे आहेत असा. 
; र किंवा कच्चा चहुष्कोनी एक पदाथ; इट पढदा, ° चयनांतीळ बीतकाम-क्रोध-लोभ-मोह-ज्याचा , काम, षं गोह 
नति तत म भार घतवीट । जाणी. म्हणती तेव्हां इ० नाहींशी झाली आहेत असा. [ सं. ] रामी 
हि. इंट ] «बंदी जन बीट | -मोअश्व, [ स. इ्का; मा. इश; (अशिष्ट ) विरागी. ज्याच्या इच्छा, . आकांक्षा नाश 
विटांनी उदीची विटांनी वांधण; विटांचे बांधकाम. -वि.| आहेत किंवा ज्यानें विकार ताब्यांत ठेविळे आहेत ह; 

पु ( i ). : २ विरक्त; ैराग्यशील. -ज्ञा ४.६१; -भाए १८४ ३ bs 
जेव वसती प “क “हा. २ बाईट चालीचा माणुस. “ समूह वैराग्य. ०रागता-खी. वैराग्य. * बीतरगतेवारिि। ब 
बीरा--सी. निरो (झे सै. विट ] ; ठेविला सखा | तो आघवीयाचि भूमिका । सर्वे चाळे। .-शा, 
हस्ती ओ पिढी ” -मुआदि ३ दांडू बरोबरची ) वीटा- १०४३. ०शोक्र-वि. शोकरहित. [सः] | र 
' १०.१११; -मोआदि २४.९, बीत--न. १ वेत पहा, २ मदति; जनन; वीण पह 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ह २८६१ वीरू. 
वीत--ली. करंगुळी व आंगठा हीं ताणली म्हणजे त्या | चीप्खा--लरी. २ सर्वत्र व्याप्ति; अवयवांच्या, घटकांच्या 
मधील अंतर ( आंगठा आणि तजनी यांमधील अंतर ती टीच ). सबंध गोष्टीचा समावेश. २ द्विरक्ति ( आज्ञा, भाषण 
बारा अंशुळांचें माप. वितस्ति पहा. [ सं. वितस्ति ] ( आपल्या | शब्दं इ० ची) [ सं. ] 
पुरती, आपल्या भोंबती ) ०काढणे-( संकटाच्या वेळीं )| चीभाडणे--क्ि. पराभव करणें. ‹ वीमाडीलें भुमासुरातं । ? 
आपल्या पुरतीच फक्त सावधगिरी व काळजी वाळगणें; दुसऱ्या-|-उषा ७३. [ सं. वि+भंड्‌ ] 
संबंधीं बेपर्वाई दाखविणें ( निंदाथौ ). . ०काढणे-( पेरण्या-| घीभिचारु--पु. संचार; अवतार. ‹ संपूणेसीहु नावर । देवता 
साठीं जमीन भाजतानां ) गवत इ० उपदन आग पसरू मये अंगीचि वीभिचार. ? -क ७२. [ सं. व्यभिचार] - 
म्हणून भाजण्याच्या व न भाजण्याच्या जमीनीमध्यें अंतर| घीर--ली. १ ईर. शक्ति; जोम; रग; ( ल. ) पर्वा; भीड- ` 
सोडणे .किंवा फट पाडणं. घीतभरपोट-पोटाचा आकार फार | भाड. “ मराठे मनुष्य पळू लागल्यावर कोणाची वीर: कोणास 
मोठा नसतो; त्याला फार लागत नाहीं या अर्थानें वापरतात. | नाहींशी होते ' -भाध ८४. २ तेज; गुण; प्रभाव. ३ श्रेष्ठता; ` 
‹ या वीतभर पोटासाठी सवे उठाठेवी. ' -विवि ८.२.२१. |उत्कृष्पणा. ( बुद्धिबळं) अधिकाराचे क्षेत्र, टापू. ३ ( बुद्धिबळ ) 
बीत--न. द्रव्य. “ अभे नाडळे वीत तें गुप्त जारें ? -राम | राजास बचावण्यासाठी एखादें मोहरे मध्यें घालणे. ( क्रि० सोड-. 
१३८. [सं वित्त] बिणें ) [ सं. वीय ] विरत na भा मध्यें टाकणे. . 
चीतका 'पुँंजी--सुलींचा एक खेळ. -मखेपु ३४२. चुद्धिवळाच्या डावांत राजास शह देणारें मोहरें व राजा यामध्यें 
वाता क, वतैणे; घडणे, * तें कवतिक वीतरें आइका ।| मोहर टाकणे. ईर पहा. 
शरीरौनीं नियाली ज्योतिकळिका । ' -शिश्च १०८३.[ सं शृत्‌-| ` चीरः योद्धा; टढवय्या; शूर पुरष; उत्साही मनुष्य ` 
धता bes i 
दोररेक |° आणीकद्दी । हे सकळही महारथी वीर । 
ss | 5) क मतम आ परी अपार । मीनळे असती । ५. शा १.१०२. २ नवरसांपैकी 
रेक । हा श्दसेद कोणी एक -दा वक प ` |एकः-उत्साह, शौये, पराक्रम दाखविणारा भाव. ३ ज्याचा कोणी - 
चीतुटि--खी. वियोग. ` देवेसीं जाळेयां वीतुटि । आपणेया पुर्वज लढाईत मेळा असून, जो फाल्युन वदय प्रतिपदेचे दिवर्षी, 
नाणावी जीविताची यी ब १४४. [विधतुटण ] योद्धयाच्या समारंभाने देवदशेनासाठी जातो भग ३ वरील मूद: 
वीथ--खरी. वितस्ति; बीत पहा. मनुष्याचा देवांमध्ये बसविळेला टांक. * वीर वैसविला देव्हारां। 
धीद्‌--खी. ( व. ) उकिरडा. [ सं. वीथि-बीद, विदी पहा. ] _ द्वि ६३. ५ मोठ्या मनुष्याची मरणोत्तर दक्षा. -बदलापूर . 
` बौद--जी. ( गो.) दुबैद्धि. ४९२. ६ विशेषनाम, हुद्दा किंवा वणेनपर नांव यांस जोडून येतो; : 
` चींदान--विंदान पहा, “ अया-घडीता तोची वींदानी । ' त्यावेळीं पुढारी, प्रमुख, भ्रष्ठ असा अथे होतो. उदा० रघुबीर; 
-उषा ७४. ` तीये वींदाने लागती डोळा ' -उषा ९७. कुरुवीर; यदुवीर, दैत्यवीर; कपिवीर; भक्तवीर; वदान्यवीर इ० 7 
चीघ--पु. १ लंमानंत! पहिल्या वषी करावयाचे मानपान, |‹ तेसा तुका वैष्णववीर । अवीट आवडी त्याची थोर । मोजुनि * 
सणवार इ०; एकमेकांकडे मिठाई, फरांळांचे व इ० i त्याहि कृष्णवीर । लाल चोय योक ठर (कवी न्य 
३. अस पाठविलेले जिन्नस, केलेला मानपान. ३ ( सामा. ) १4. तेही घाडस, उत्साह, ऑदाथ, परोपकार, : ही 
8 संत्र; प्रयोग; उतारां; विधान. वीष केल्या भरतं । सावध | विषयी प्रसिद्ध असलेल्या पुरुषास लावतात. उदा० वीर नरीमन, | 
होती। ? -दा ९.८.२०. -खी. .( अशिष्ट) उत्सव; समारभ; | वीर वामनराव.-_वि. १ चूर; पराक्रमी. २ देराग्यशील. [सं. ] > 
कोणताहि संस्कार; विशेष प्रसंग. [ सं. विधि ] सामाशब्द- काका पुलाव म साया ४ 
! , विल्हेवाट. [ विधि+वाट ] द्योतक असें मनगटांत घातळेळें कडे. 1२ 
य वम प्र. i बि्नसंहारक संस्कार, उपाय. | परी ते शोभा पावना कीं। ' -दा ०.९.१५. °कन्या--खी: (वीर » 
स्वामिया वीधान काय दीजे। ? -देवनाथ, श्रावणाख्यांन ४. [पुरुषाची सुगी) युदमरिय, घाडशी, खंबीर मनाची ली. बीर. 
वीः तळ $-क्रि उधळणे; नाहींसे होणे. ` तेणे वीधोळले भार्या, वीरपत्नी, वीर भगिनी हे समधर्मी शब्द होत.. [ सं. ] ऊ 
सेष। F ऱ्य १५४. [ उघळणें] ०कल्ळु-प. (गो.) वीराचा Fr [ क्या 
174) ¥ किलि --. 
Ar ०गड-पु. .घोसाळा किल्ला. -शिदि.१५१. ०गोठी-( महादु) 
-बीप-_्ो, (मद्वा ) लान, ' का चालि गति विश नासाडी पदा. ' विरही वळती बीसोठी1२-दाव २०४ ०गजेना- 
इआं वीप-्विंली -राजहसी।? -शिषु ५०४-  . क 


शको. ६. ५९ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८६२ वीये : 


`` === ॐ ॐ न्न्य 

र आव्हान, उत्तेजन देणाऱ्या ). [ सं. ] | बाणा। ' -युरामायण अयोड्या, ०वादू-अ- बाराच प्रतिपक्षीयास 
ह की केसांची गांठ वीरठी पहा. ' बासींगे | युद्धासाठी केलेलें आव्हान; युद्धास निमंत्रण. [ सं. ] ०बिलास--. 
मी जती. मौरबती बीती वीरगंी। -घवळेपू ६९. पु. वीराची क्रीडा. -वि. वीरांना ज्यांपासून विलास ( आनंद). 
हीर ठी-खी. विशिष्ट प्रकाराने केंस वांधर्णे; वीराला शोभण्या- होतो असा ( अजुन ). “ हारपळें दावूनि जैसा । माशु सरे वीर- 
SU विरळ कुरळांची मस्तकीं | विलासा । ज्ञानचि कळस वळे तैसा । कमेप्रसादा । ' -ज्ञा १५. . 


डोक्यावरील केसाची ग्रां, “ अ 

ठा । -साञ्ह ८.११०. ‹ सरसावुनी वीरगुठी । ' -सुसभा ७. ५८६. ०चुत्ति-ली. वीराची प्रकृति-शौये, पराक्रम. तयान्नि 

१७; -ह १९.३७. °धटा-ली. दौंडी पिटण्यांच साधन अशी | तुल्गासवें । वीरङृत्तीचेनि थावें ।' -ज्ञा १.१२७. *वेष्णव-पु. 
3 “९ 1१-५७ 


क्य टे अस ढोला । वीरधंटा तांबकिया। ? | १ वैष्णवांचे आचार कडकडीत पाळणारा एक वभे, याच्यापरमाणे 
प, ल जा. लः यदस सा| अहा एक वे आहे. र वीर क, न 
निमंत्रण. [ सं. ] ०जननी-खी. जिची मुळें चूर, पराक्रमी आहेत | तेसा तुका वैष्णववीर । अवीट आवडी त्याची थोर us [स.] 
अशी स्री; वीरमाता. [सं.] ०जयंतिका-जयंति-खी. युः | ०शाय्या-ली, रणसूमि. [स.] °शच-उ. - खिगायतांचा एक 
प्रसंगी किंवा युद्धांत विजय मिळाल्यावर योद्धथांनीं केलेला नाच; | वगे. ०श्री-स्री. १ अंगांत संचरणारें शौर्याचं वारं; स्फुरण; वीराचे 
, [सं.] ०ठाण-न. वीरासन. [ सं. वीरस्थान ] ०हष्टि- | यश; आहू. २ शौये. “कीं अतियीविण भोजन । कीं वीरश्रीविण 
खी. ( नृत्य ) डोळे लाल करणे, बुबुळें उंच नेणें; डोळ्याचा मध्य-|रण । ? [सं.] °खभा-खी. योड्यांची सभा. [ सं. ] ०स्ू-ख्ी. 
भाग विकासित करणें ( वीररसाचा अभिनय ). ०पट्ट-पु. वीराचें | वीरमाता; वीरजननी पहा, [ सं.] ०हंता-वि. वीरांचा पराभव 
उलाटपदक; शिरताज. ०पत्नी-खी. वीराची भार्या, बायको; करणारा किंवा त्यांस ठार करणारा. ०क्षेत्र-न. बडोदे.“ वीर 
बीरन्या पहा. [ सं. ] ०पाण-न-. युदापुवी दिवा चुद चालत | महाराज भथुत्तम खंडेराव राजे बहादूर। * -गापो ११. ०क्षेभी-. 
अंसतांना, जोर येण्यासा्ी:ॐॐ नवचेतन्यवधेक पेय पिणे. |पु. क्षत्रीयवीर. “ वरी विराजे वीर-क्षेत्री । हरिश नृपनाथ। ' 
[सं.] ०पीर-वि. १ बोंबल्याः* अरेराव; रगडमह्; घरटिगण -मुहरिश्वंद्राख्यान नवनीत प. १८३. वीराशंखन-न. युद्धांतीछ 
माणुस. २ ( प्रशसा्थी ) उत्साही, धाडसी माणूस. 'प्रहू-खी. वीरांना प्रिय अशी जागा; प्राणावर बेतण्याचा जेथें प्रसंग येतो अशी 
चुर असा पुत्रांना प्रसवणारी खी; वीरमाता. [ सं. ] ०अगिनी-|घोक्याची जागा. [ सं.] चीराखन-न. रै डावा शुढघा मोडून 
खी, वीराची-बहीण, [सं.] ०भद्र-पु. १ दक्षयज्ञाचा विध्वंस व उजवा उभा करून, किंवा दोन्ही गुढगे जमीनीस द्ग, बसे; 
करण्यासाठी इंकरानीं जटेपासून निर्माण केलेला वीर पुरुष; अकरा | आसनाचा एक प्रकार. योड्याची बसण्याची रीत ( युद्धांत बाण 
खाडी एक. २ (छ. ) उग्र स्वरूपाचा व विनाशक प्रवृत्तीचा |सोडतांना, दरवारांत किंवा समेते बसणें झाल्यास ). ( क्रि० घाल, 
मनुष्य. ३ शिवगणांचा एक वग. ७ छिंगायत लोकांमधील एक |घरणं ). २ वीराची वसावयाची जागा, आसन इ० ३ रणभूमि, 
विशेष दीक्षा. ५ रागीट, इटी व सुधारणार नाहीं अशा मुलास |[ वीर+आसन ] घीरेंबीर-क्रिवि. एकूणएक वीर. ' बीरेबीर 
म्हणतात..[सं.] ०भाग-घु. वीराचा भाग; शूर पुरुषाची वस्तु. | बुडाला । अवघा हृळकछ्लोळ जाला । महारुद्र खवळला । ते 
“मी तंव तुझेचि अर्धाग । केविं शिशुपाळ शिवेळ माझे आंग । | लोक जाणती । ? -दावि ४९६. [वीर+वीर ] 
दु दिरावरी असतां श्रीरंग। मी वीरभाग यदुवीरा। ' -एस्स्व| घौरंग-यु. बेरंग. “ होमे जाहला वीरंग “रामदासी अर्भ 
४.१९. ०भार्या-खी. वीरपत्नी; वीराची बायको; वीरकन्या पहा. |( नवनीत ए. १४९). “ अभिनव नरलीला रंग वीरंग माजे 
[सः] ०भाषण-न. वीराची भाषा; वीराचे बचन, [सं.]|-दावि ३७. [ विसरंग ] ` २ “ठसे 
*माता-ली. च्युरांची आई; वीरजननी पहा. [ सं. ] ०सुष्टि-प.| बीरढं--न. ( महान. ) पालवी; ( प्र.) बिरडा-ई. ठु 
मद्रासइछाख्यांतील एक भिकाऱ्यांची जात. हे टोक शारीरिक करा-|या अनुरोगाचे वीरढें । जयाचिये हृदये सूमिके नबढे। ' “भाण 
मतीचे खेळ करून पैसे मिळवितात. हे लिंगायत धर्माचे आहेत. |२३३. 
०रख-व॒. वीराला युक्त अशी भावना, विकार; नवरसांपैकी एक, | चीरखर--पु. स्नेह्याचा पान्हा. ओरस पहा. तळा! 
- याचे चार विभाग पडतात:-विद्या, युद्ध, दया व दान. वीररसांच | घीरु---न. (प्र.) वैर पहा. € आणि मग तुज वीर्‌ करी 
` उदा गर्वोक्ित फाल्गुन वदे जगदेकराया । आहे मशी कवण तो |-पंच ३.१०. ' काई वीरू घेतरें। ते तू जाणेसी । ' -शिध्ठ 1? ड् | 
षडा कराया । म्यां कालखंज वधिळे अतुल्प्रतापी । पौलोमही| चौर्य--न. १ शुक्र; रेत. २ पराक्रम; प्रभाव; सामथ्यै जो 
अइुर गुर दिप्रतापी । “बामन, भीष्मप्रतिज्ञा. [ सं. ] ०राणा-- | रेष्ता. ३ पदाथैमात्राचेअंगीं जो-तत्कार्या्थे संपादक शत्तीवि 
वि. बीरेब्रें्ठ. “पार्टी धरा वाहक बीरराणाः। चाळे करें वोढुनि चाप- तं, ' देशी वनस्पति गोळा करून त्यांचे गुणधम व 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अभग 


चीछु २८६३ दख 


बरीर्य आणि उपयुक्त पदाथ यांची मादिती करून घेण्याच्या मागे - 
लागला. ? -सेपू २.१०. ४ कस; रग; बल; निश्चय; चिकाटी; धेये ना कां जी जिः वीसदेओ नाहि. ' -लीळाचरित्र. [ सं. 
( जडाजड वस्तूंमधील ). (समासांत) मंदवीर्य, इतवीये, नध्वीयै, | विश्वदेव ] र 
उष्णवीये, तीव्रवी यै; इ० ५ शौय, वीरता. [स वीर्‌=पराक्रमी दोणे]| बीखादय--पु.( महाजु.) विस्तव. बीसदेओ पहा. “बीसा - 
०्चानू-वि. १ ज्याच्या शरीरांत शुक्र किंवा रेत आहे असा. २ दयास सेणी लावीत. ' -पुजावसर. द 
(छ. ) बलवान्‌; जोमदार; शुणवान; भ्रष्ठ. ३ संपादनशक्ति किंवा चीसाहाणी-खी. ( महानु. ) विसावणी; विसात्रा १“ फुण 
चिकाटी असलेला; समभे. ४ चूर; पराक्रमी; वै्यशील. [ सं. ] | बीसाहाणीचे राउंतु परितिले । ते साहातीचि ना1? -शिणु ५६३. 
«बिलास-प. पराक्रमाचे कृत्य. -वि. पराक्रम हाच ज्याचा || से. विनश्रम्‌ ] 
खेळ आहे, हातचा मळ आहे असा. “ एंव मागील जसे तेसें।| दोळ--पु. वेळ पासुन झालेला अशिष्ट अपभ्रंश; दिवसाचा 
तेणे. देखिले वीथैविलासें। ! -ज्ञा ११.६६३. ०हीन-वि. बल- बेळ, सबंध दिवस, सकाळ किंवा दुपार, समय काळ या अर्थी 
हीन; शौयैरहित; शक्तिहीन; निविल, ०शाली-वि. वीयेवान पहा. | वापरतात. “ पिंगा अवघा वीळ वो । स्वरूपी माझ्या मीळ वो.1? 
. चीर्यावीर-वि. शूरत्वाने चूर“ तुका म्हणे वीर्यावीर । संतधीर |-मध्व ३७८. -राला ८४. “ वीळभर ( दिवसमर ) काम केलें. 
ससुद्र। !-तुगा १८१४; -खी. भरती (समुद्राची); वेला. ( क्रि० लागणे; येणे; होणं). 
चीलु--खी. वेळ. ` येक पदमात् योजितां । वीळ न पुरे। ' | [ सं. वेला; म. वेळ] 
=गीता २.३४५४. [सं. वेला ] बीक्षण--न. १ अवलोकन; पाहण. २ पाहण्याचं साधन 
` चीवर---न. विवर पहा. १ पाताळ. “ शेख फुंकिला यादव-| (नेत्र इ० ). [स.] वीक्षणे-क्रि. पाहण, वघ; न 
वीरें। नाद माजला सात वीचरं। '-वांमन, विराट ७.३२. २ गुहा; | अवलोक [ सं. वीक्ष्‌] चीक्षित-वि. अवलोकित; पाहिलेले. 
भुयार. ` कपाटे कडे वीवरे आणि टाकी। ' -दावि ३४९. [विवर] | [ सं, ] € ताचा 
वोचा य.) कताय न | nnn ब लिहिमयांतदि 
या अथौ म्हणावयाचा शब्द. [ ई. पोठु. व्हीव्हा | ] ळत नाहीत. कांही ai म हत द्यि 
चीष--न. विष पहा. चीषार-री-य. सपे. “ कस्णु वेढीला रसा म चतक व कढ उच्चार होत. उदा० 
विषारी ।? -उषा ५०. -वि. विषार-री पहा. [विषारी] |चादीः ९०: 


दे डे 1? -मोभादि 
र वदा दैन्य |“ तुटे जळे बुडे घुडे। ' -दा ६.९.९१. चुन (उन्ह) स 

चीषइ--यी--वि. विषयी पहा. “ अती वीष सबेदा देन्य २९.८५. दन (ऊन), मोविराट २.६८. घु-दु नं छात रे 
चाणा। ' -राम ६४. 


. | शव्द उ-ऊ सध्य पहा. 
चीस्र--वि. २० संख्या. [ सं. विंश(ति); प्रा. वीस; पं. 9 ds eh [ई] 
बीह; सिं. वीह; फरॅ.जि. वीश-स ] स्ह वीसां नाहींतर तिसां प IO 
नहीँ तर जशाचा तसानविसाब्या वर्षी शहाणपण नाहीं आँ तर| बुड पु. लाइ; पिंड, उंड-डा पहा. “तिनि करी तीन 
तिसाव्या वषी येईळ पण तिसाव्या वषीहि न आले तर माञ तो| बुड, पुत्र जन्मती हो। ' -भज ८२. [ आ. उडी; «का. उंडे ] 
` (मनुष्य) आहे तसाच जन्मभर पाइ वि पणी सी. वलिदान; उंडी पहा. 
ते एकूण वीस होणं म्हणजे कमी प्रमाण भल ; ,) ओळ. 
मलवा आहे? कांहीं विशी एकूणविशी वाटतेका $ ह क्र “ते व्याघ्र इक आठवे । तैसिये करी । ? 
ठ खी-नखीचा-वि. १ (ना. ) वीस पाय असलेला | दुक पु. लोंडगा, गनिमी लढाई खपून इला 
क सांकेतिक शब्द. -संगीत |-माज्ञा १६.४०८- [सं.] ०्युप्द ". भीम. ' तो पूर्वैदिशे 
(एक क्षुद्र विषारी प्राणी ). २ ज्लीबद्दल णी), ४ | करगे. -शिदि १७९-८०- चूकोदर-प. भीम. 
प्राणी ). बुकर? -शिछच ७३१. -वि. ( डांडग्यांचं पोट किंवा छांडगा 
पोटांत असलेला); फार खादाड, आधाशी. 
बुक. दः यदे. किडनी. [स] = ` 
पु. वृक्ष. “कीं बृखिआमध्यं कल्पतरु ।' लपू १.१. 


गरमी रोग. वील नखीची-नखांची बाघा-ली. १ (बायकी) 
गर्भारपण; पोरिशषी राहणें. “ कसला रोग अन्‌, कसें काय ! -वीस 
नखांची वाधा झालेली. ' -झांमू. २ गरमी. ३ गित 
व्यसन. बोसोबा-प. विसावा हिस्सा, पाट शिलालेख श 
११९८. [सं.. विंशोपक ] 


८८-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


_ बुजिन CUT 6... >>. 2010. ०55 मरा दथा 
त निस्तर पडे बिन । ? -रास | विवरण स्पष्टीकरण. टीका पहा. ८ वतुळ किवा वहुळाचा परीघ 
“बू:३३१. २ पाप; दुराचरण. असंख्य गोवधांचें दृजिन।' -रंयोवा | दृत्त पहा. ९ स्फूर्ति; स्फुरण. -मनको. १० वाचकता, व्यंजकता, 
० [ई] लक्षणा इ० अथेवोधाचे प्रकार त्येकी. ११ शेत; इनाम जमीन; 
-` जतन, देठ; पुष्प किंवा फल ज्याशी {संबद्ध होऊन राहिले | वतन; सालीना मिळणारी रककम. इति राजाला. काढून घेतां येत 
असतें असा इक्षादिकांचा अवयव. [ सँ. ] नाहीं किंबा बक्षीस देतां येत नाहीं. -भद्विसंड. “ अनादि चे 
वृतबंध--पु. ( प्र.) तरतवंध. ` आधीं गौळनी ओोगिजे । | प्रती । सांख्य जियेतें गाती । क्षेत्र द्दे दृत्ती । तियेची जाणा। › 
' पाठी दृतबंध कीजे। हें कीं वैराग्य देवाचे ।? -झिछ ७००. |-ज्ञा १३.३५. नव्हे मठपति। नाहों चाहुरांची वृत्ति। ? -तुगा 
वुताक--नपु. वांगें ( फळ व झाड ). “ दृंताक माष मसुर | १८१६. ˆ होता वृत्ति राखीत । ! -शुच १९.४. १२ स्वभाव; मै, 
हवण। ? -युच ३२.३४. [ सं. ] ` . |[सं.] "क-पु. वतनदार. ` अगा मानस हें एक। माझ्या स्वरूपी 
वृत्त--न. १ भाकित. ' घधरोरीं बोळवी वृत्ते । ' -विपू ७.४७. वृत्तिक । ! -ज्ञा १२.९७. ०च्छेद्‌-च्छेदन-पु.न. वंशपरंपरागत 
२ आचरण; वर्न; पद्धत; वहिवाट; शिरस्ता. “ शील त्याचें | असलेल्या निर्वाहसाधनाचा नाश; वतनजप्ती; वेशपरंपरागत हृक् 
अत्युच्चरम्य वृत्त। ' -टिक ६९. ३ उद्योग, धंदा; निर्वाहाचे साधन | काढून घेणें. [ सं. ] ०पन्न-न. ज्यावर किंवा ज्यासुळें बृत्ति नेमून 
म्हणून व्यवसाय; वृत्ति पहा. ४ वातमी; वार्ता; हकीकत; माहिती. | दिली जाते ते पत्रे; आज्ञा-वतनपत्र. ०पैथ-पु. वृत्तीचा, व्यापा- 
“सांग तें वृत्त तुझ्या जननीला । ' -आक्कचरित्र १८. ५ छंद; |राचा मागे. ' ते भेदली वृत्तिपंथे । वायुशक्ति ग्रा एथें। कमैकारण 
कवितेच्या प्रत्येक चरणांत किती अक्षरे असावींत याचे मापन. | चौं । ऐसें जाण । ?-ज्ञा १८.३४३. "झ्ास्त्र-न. व्यापार, बंदा 
, इ वतुळ; मंडळ; गोलाला कोठेंहि सरळ पातळीने कापिले असतां |इ० चा विचार-चर्चा करणारें शास्त्र; अ्ंशाञ्न. (६.) एकॉनॉ- 
, होणारा वतुळांकार. ७ गोल पदाथ; गोळा. -बि. वठुलाकार; | मिक्स. -मसाप २.३.१०३. ०झून्य-दृत्तिरहित. ' शुन्य सांडोनि 
वाटोळे; मंडलाकार. [ सं. ] ०खेड-न. ( गणित ) वतुळाचा अर्धा | निरवकाश । तेंचि कृष्णहृदय सावकाश । संती केला रहिवास । 
. भाग; इतां; (ई. ) सेक्टर. ०चिति-बशुळस्तभ; नळ, पंचपात्र | वृत्तित्ुन्य होउनी । !-एरुस्व १.३८. ०स्थिति-खी. समस्थिति; 
_ यासारखा आकार, (इं. ) सिलिंडर. ०पञ्न-न. १ वतैमानपत्र; | दोन्हीं वाजूस वजन व तोल सारखें राइतीळ अशी स्थिति. (इ.) 
` जाहीर बातमी, खबर किंवा ततूसंबंधी कांही यतभ्रदशेन, रीका, | ईककिलित्रियम. “ पक्ष्यांची आझतीहि त्यांच्या इृत्तिस्थितीस फार 
: जाहिराती इ० ज्यांत असतात तें पत्र. ०पाळी-स्री, परीघ ( वुः | सुंदर रीतीनें जमते. ? -मराटी ६ वें पुस्तक ( १८७५). ५. 
 ळाचा). [सं.] *मध्य-पु. वतुळाचा भध्यर्विदुः केंद्र. [ सं. ]| ०मंत-मान-वेल-वि. १ उपर्जीविकासाधन जी जोशीपणा ६० 
वृत्तांदा-प. (भूमिति) इृत्तखंड पहा. [ सं. ] चृत्तांत-पु. | नियत वृत्ति ती ज्यास आहे तो; वतनदार. २ स्थिर; स्थायिक, 
कृत्त; बातमी; वार्ता; माहिती; हकीकत. [सं.] बृत्ति-ली. १ वृत्तीचा विचका-पु. १ एखाद्याच्या निर्वाहाच्या साधनाचा 
आचरण; वृत्तः शिरस्ता; वहिवाट. २ रीत; ओळ; पद्धत; वपैनक्रम; | नाश, दृत्ति बुडणे. २ वृत्ति गेळेली स्थिति. दृत्यंशः-प. संपत्ति, 
निर्वाहकरम. ' हरिनी श्वि वरिछी । -मोविराट १.१००. ३ थंदा; | हक्क किंवा निर्वाह साधन यांतील भागी. [सं.'] त्यी, 
. पेशा; निर्वाहाचा उद्योग; चरितार्थाचे साघन. -ज्ञा १८,८२०. | वृत्यांशी-वि. दृत्तींतील वाटेकरी, भागीदार. [ सं. दृत्त्यंशी ] 
' “सांचविछे इत्ति करुनि पक्कापक्ी उंदुंवरी बद्री। ' -मोकृष्ण| वृत्ती--खी. वृत्त; वार्ता. ` इतत कोण्ही भेणती । -सुभादि 
८७.६६. “सुश्च प्रभु तूं यांते देडाया, वत्ति द्यावया. स्वामी।' | २९.१३२. खृत्तीक-१ वार्ता जाणविणारे. ' जे इृत्तीक नाहे 
-मोसभा ३.७४, ° शुरुचे शेती च चढे वारी । ग्राणत्यजीन | हृदई । अनुरायाची । ? -त्रर ६६. २ दृत्तिक पद्व. 
निर्षारी । गुरुचे दृत्तिनिमित्त। ' -शुच १६.५४. ७ आदृत्ति; वृत््यचुपाख--पु. अनुप्रास अ्ंकाराचा एक पोटभाग. एक. 
ला उपयोग, न वापर ( कोप अर्थानें एखादा शब्द किंवा अक्षर फिरून फिरून येणे. याच्या उलट छेकाजुप्रास. बरींच गर्व. 
[र याचा ). ५ मनाची स्थिति, भावना (राग, करुणा, | पुन्हां पुन्हां येणे. की 
| भीति, काळजी ६० ची ); ,मनोव्यापार. “ रडत रडत मृद्धेमाजि वुत्रध्न, वृत्नारि--पु. द्त्रासुराला मारणारा CI 
इती चुडाल्या। ' -वामन, भामाविळास (नवनीत पृ. ९९ ). | °शाञ्रु-पु. इंद्रजित. [ स. ] mr 
० ख ७.२८४, ( समासात ) उदास-ओदायै- चुथा--क्रिवि. व्यथे; विनाकारण; निष्फळ. [ > ] ह 
, अने -तागस-असन-म्छान - शांत- शोक- संतोष -सौम्य- हृषै- |न, निष्फळ, विन किफायतशीर देणगी ( खुशामत्या, ` 
र ६ ( साहित्य ) काव्य-नाट्यप्रबंध रचनेचे बी मठ इ० स दिलेलें बक्षीस, खेळांत घाळविलेला पैसा ). he fe 
मकार-कोशिकी, भारती, सात्वडी च जारमदी मत्ये. ७ टीका; | ०पुषछ-यु,( यथै खाउन माजलेला ) १ आळशी? ' 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


MM,  _ __ `: 
निरूपयोगी. * सार सेविजे शह । असार वेइ कृथाशटी। ' -दा मावळणारा सु * तयो. गीती तेणे उणिब क्षण ये बद्ध पतंगा । ! 
:;६,९.१०. २ फुकंटखाऊ; भोजंनभाऊ; खाऊपास्री. [ सं. ]' - |-वामन, विराट ८.११. [ से. पत(त)ग=सुयैः] ०परंपरो-जी:? 
“` वुंद--न. :१ सभा; समाज; मंडळी; जमाव; मचुष्यादिकांचा | मागच्या वृद्धृद्ध माणसांकडून चालत आलिंडी वहिवाट चाल; : २ 
समुदाय. ' देवा संतदद नमस्कारिजे। कां घडे तरी पूजिजे। '-ज्ञा | ( ल. ) प्रमाणभूत, पुज्य आचार; वतन. “प्रमदा -न्याय-अरठं- 
३.३३.-२ मोठी रांस; ढीगं. ३ नावाजलेला, परसिद्ध मनुष्य; प्रस्थ | तरुणी दांपत्य न्याय, ( प्रमदा=भतिशय मदनाविग असलली त्री 
. (जाडा विद्वान-सावकार इ०). [सं.] ०गायन-घादन-न. ज्या | तिच्यापुढे बृद्ध पुरुष न टिकून त्याची फजिती होतिःयावरून): 
` गायनांत-्रादनांत ` माणाऱ्या-वोजविणाऱ्या व्यक्ती ` एकांपेक्षां |' हे अवहेळना करणारे मात्र कल्पनेचे जड ठरून बृद्धप्रॅमंदा 
.जास्त असतात तें. ,०नतेन-न. सामुदायिक नाच. ०संगीत-न. न्यायाने उपहास्य होतात.” -नि "७५. ०संघं-पं- "ब॒योवृद्ध, मंड 
- सामुदायिक गायन... ह्या गायनपद्धतीमध्ये ख्रीपुरुषांची मिसळ |ळीची- सभा; वडीळ-माणसांचा संघ [ सं. ] कृद्धाचार- य; बंद 
“मसते. ' इन्दसगीताचा परिपाठ फार.प्रांचीन आहे. १-ज्ञाको (ब) | परंपरेनं चालत आलेली, पूर्वापार वहिवाट, रिवाज; पूर्वजांची, वडील 
२२६. खुदी-ती. समुदाय, इंद. ' घडले अं आझुरिया दोषी ।| मागसांची अतएव  आद्रणीय रीत: : परमाझृतेः भनि बाटी । 
-ज्ञा १६.२८०. ` `. ` „` - ` देवकी लावी सुनेच्या वटीं । पुसें कढाचार गोष्टी ।खुने बाली 
< ददारक- उ : देव; अमर. “ पुष्पसभार उदड. । -वदारक पोटीं निजमाये 1२ -एरुस्व १८.३८. -एमा १३.१५४; वृद्धा 
बर्षिती ।? * जयजयंकारा प्रववेळे ते बुंदारक संभाराने. -दोला |चारीचे देव-पुंअव. जुने देव; कुलदेवता, र दारी पजि 
-२८. -वि, १ सर्जो त्तम; भ्रसंत्ो कूट. २ आद्रणीय; सन्मान्य; | देव। ˆ -दावि ३३. [इद आचार ] वृद्धापकाळ य. म्हातारपण; 
सिद, २ नेता; पुढारी; प्रसुख [सं] ` ` `. ्ातारपणचा काळ; बैकयः“ कठिण षां कुदापकाढीं- श 
. बुंदाचन--न `? ज्यांत तुळशीचे झाड लावतातं असे दगड-|काळीं अंतकाळी नामस्मरण असावें: ' “दा. ४- ३:१४: बद्धाय 
` मातीचे लहान चौकोनी विशिष्ट. बांधकाम; तुळशीची कुंडी. २|पढा. वृद्धांप्य-न. म्हातारपण: मजही ृद्धाप्य॒ आले लेकी वेगळे 
` शोकुळाशेजारीळ एक पौराणिक वन. येथें पूवी श्रीकृष्णाची कीडा | घातं । › -दा ३:५.३३. ह्या ७:८६. ( वृद्धभझापू-आंप्य£] 
करण्याची 'जाया-असुन हह द यांत्रेच स्थान आहेः कशी जाऊं वृध्दावस्था-खी. म्हातारपण. [. अवस्था] वृध्दि-ज्ञी: १ 
सी ईदावना । वाटे आडवा येतो कान्हा । ' ३.एक प्रकारचे झाड. | वाढ; विस्तार; ्रमाणाधिक्यः वाढठेली अवस्था न्ती 
..कदद-गोड. दरैदावन असे याचे प्रकार आहेत. -घुगा २५० ७. .कहइ bs इ०्ची Ua तल ग ` 
: ल पदा. “ मारवा वृंदावन सुंदर विर ’ ताम ३ मः क सल द अतर कोन 
वि NCES 
«पद सेवन-सवेस्व पुंडरीक सुनी । ”-भक्तमयूरकेका १२. का पूर्ण य णय a ता 
]- तिथि. नक्षत्र, योग. यांचें आधिक्य, ६ अंडवुद्धि, (व्याः) अ, 
इ (इ), उ (ऊ), : छ यांच्या बद दुम आ,'ऐ; “आच 
आरे हे वणे येणे. ८ -पुः ज्योतिंषशाक्ञांतीळ सत्तावीस योगापैकी 
अकरावा योग. ०जीविका-खी. व्याजावर किंवा सावकारीच्या 
धद्यावर उपजीविका; सावकारी. ०प्रमाण-न. ( गणित, भूमिति 


-ज्ञा १०.५२. ५ वृद्धि पावलेला जमून, सादन पाली, 
त | ei लवत षे द बृद्धकपी ।भ्रिढी ) वाढीचे प्रमाण. [स.}° र ह अ 
कौन्सिळर सांगतात. ? -टि २.१४६. ३ ( विशेषतः अनादराने) |= सोयेर.. सुतक गा - यक पी 
वृद्ध गृहस्थ. ‹ तुझ्या ओळखीच्या गृहस्थाकडे गेलें आणखी ते| होत असलेले; वाढणार; इ चृदध्याजीव 


एखादे ण्या फिंडण्याला साव पैसे व्याजाने लावून न उपजी- 
परे कारी करणारा; रि वाढीदिढी करू 
जर का वृद्धकपी असले तर आपल्या हिंडण्या व ज्य; , 


विनाकारण अडथळा यायचा. ? -पिंगछा. [सै.] "काक उ ली. चामडे. -माज्ञा १८.२७. [ सँ. वदी ] 
( म्हातारा कावळा ), टणक, क द्र जट oo Ue १ संतुष्ट. ' दाऊनि इता क 
po sl ) -ोर १.४४०. ०पंतंग-! ४५७. २ धुत. “ इय पडके त्याचा ऐसा भसे । . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२८६६ 


श्चि पः १ विज. व्यप्र रिक आडवे। तैसिये करीं । ' होतो. ३ ( समासांत उत्तरपरदी ) भ्रष्ठ व्यक्ति. [ सं. ] “क्ीडित. 
*ज्लॉ:१६.४०८: २ आठवी रास या राशीत विशाखा पाद, अशुः | करण-न, ( नृत्य) आर्थी टाळी देऊन दोन्ही हात रेचित करणे 
शष. व ष्येष्ठा या नक्षत्रांचा समावेश होतो. [सं.] ०करण-न. |व मग ते वांकवून वक्षःस्थळासमोर नेणे. ०ध्चज्ञ-ु. हर, 
(जत्य ) दोन्ही. हात वर नेऊन डोक्याच्यावर वांकडे करून ठेवणे, |[ इपभ+च्वज=पताका ] मु $ 
उजवा पाय पाठीकडे उंच नेणे, व पाठ खूप वांकविणे. ०निक्ु-| छषल--प. १ यक कुणबी. २ चंद्रणुप्त राजा. ३ बहिष्कृत 
द्वित करणं-नः ( रत्य) उजवा पाय पाठीकडे डोक्यावर उंच | झाढला, अधार्मिक दुराचारी माणुस. [ सं. ]. चुषल स्त्री-जो. 
नेऊनः दोन्ही हात जमिनीवर टेकविणें: ब त्यांचीं बोटें जमिनीवर | १ शुद्र खी. “ दासी वेश्या भुजगणेसीं । वृषल खरी रजस्वलेसी । ? 
आपटणे. ०रेचित करण-न. ( नृत्य ) उजवा पाय बृश्चिक करून |-गुच २९.९२५. ˆ सःश्यावर कुभांड रचन मला इषली ठरविले. 
हाताचे स्वस्तिक करणें, व हात एकमेकांपासून दूर करून रेचित |- चंद्रगुप्त ५८ २ व्यभिचारिणी. ३ ल्झापूवी रजोदशेन होत अस- 
करणं. वृश्चिकापसृत(अंगहार)-प. (नृत्य ) दृश्विकचरण करून लेली ऋतुमती स्री. वृषलीपति-पु. ज्यानें उपभोगाथै शूद्र ज्र 
उजवा हात लताख्य करण; नंतर तोच हात नाकासमोर आइचित | बाळगिठी आहे असा ब्राह्मण. : 2 


'उद्देष्टित करणें. नंतर नितंब फिरवून करिइस्तं आणि केंटिच्छिन्न चषा ए. ख्गामाचा एक प्रकार. -अश्वप १.१८५. .. 
ra HD wc स्ह र चृषाकपि--पु. १ एक वैदिक देवता..२ शिव. ' ती.स्वायुधे 


वेढिळा शमीवरि ठेवविता राघवा वृषाकपिला । स्मरुनि कपि उडे विजयश्री 
` चृष--पुः-१ वेळ. वृषभ ` पहां. “ वृषगजीं "1 केला जे जसी fr ल 
ला -ज्ञा वा ६२: २ पंधरावा संवत्सर. ३ कर्णराज; कुती- ज्यासि भजे दुषा कपिढा । विराट ६.५८. ३ विः 


ई देव. * संघानी लाघवी इषाकपिसा। 
पुत्र कण. “तो वृष भुमिम्रस्तस्यंदनचक्रासि उद्धरायातें । ' -मोकणे ne जहा डू संघानी सा चा मया 


( नवनीत दुः ३४३) दृषसेनाचा उन. कर्णाचा नातू यालाहि वृश्टि--ञी. १ पाऊस; पावसाचा वर्षाव. २ (ल. ) ( बाण, 
SRT जातींपैकी एक. [ सं. ] स्कंध पु. फुलें, दगड, अल्ें.इ०चा ) वर्षाव; सारखा पहार; पुष्कळ पतन, 
बैलाचे बेसिंड. वृषिन-वि. ( शाप.) बेलाचे. (इ. ) टाँरीन, ३ (शिव्या शाप, उपमा, मुदे वचने इ०चा ) भडिमार. (करिं 
सप्‌ २: बुषोत्सगे-प. सुतामीत्यथ वस सोडणे; इष्कामना- एकसारखे देंगे; सोडणे; टाकणे ). [ सं. दसदिपणे] | 
-सिदधये विशेषतः- उत्तरक्रियेत गोऱ्हा आणि कालवड सोडणे. | वृक्ष--पु. झाड; झुडुप; रोपटे. ( सामा.) वनस्पति. [ सं. ] 
ह ] अंढंदोश र | . |ण्शाज्ञ-य॒. (झाडांचा राजा) झाडांतील प्रमुख इक्ष ( वड, 
वृषण. अंडकोश; अंड. ` गंगाधर ` तात्या यांचे वृषण | पिंपळ, आपटा, शमी, चोबचिनी इ० ). ०चारिका-चारी- 
चागरीयेवढे जाळे घो डियावर बसतां नये असं जालें. ? -भाब ८१.| खी. १ राई; बन. २ बाग; उद्यान; उपवन; ( विशेषतः विलास 
` बृषदुभा-प. वेलांसारखा एक प्राणी; वैछाची एक जात. कीडा करण्यासाठीं ). ०्संचर्धन-न. झाडांची जोपासना करण 
“हे बोकड येके इषदुमे सौगंधिके मांजरे । * -सारइ ३.४७. झाडें लावून काळजीपूवैक वाढविणे. छुकषायुयोंग वेदय. 
[सं. दृष+फा. दुय्यम] - . ` वृक्षांचे आयुष्य वाढविण्यासंबंघी शास्ञ. [ से. दृक्षन-आयुन 
_ बुष॑भ-. १ बैल नंदी. ' तट्ट दषभासि दाणा । तृण मागों वेद ] बुक्षाखादृक, वृक्षोपवेश्वाक-प. झाडावर वप्षणारा १% 
नये जाणा। --तुगा .५४५५, ₹ बारा राशीतील दुसरी रास. हींत | पक्चिवग. असे पांच वगे आहेत. चटक पक्षी.-मराठी ६ व पुस्तक 
इतिनः त्रिपाद ब रोहिणी या व स॒गशीराचे नक्ष्रांचा समावेश |(१८७५) ए. २१९. -आणिसो ६३. [इक्ष+भासादक, उपवेश] 


- ग JAGADSURS VISHWARADLYA 
/NANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
LIBRARY . 
. .Mngamawadi Math, Varanasi 


१.००. No.......... DIO ः RCL. 6 ्टीक€ 


07 


८८-७0. Jangamwadi ठे Collection. Digitized by eGangotri 


> a 


RS 


